महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. 


विभाग ९१ वा 


सांची-ज्ञेयवाद्‌ 


_ "महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. 


( शरीरखंड. ) 
ह; ग्र्थ 
श्रीधर ब्यंकटेश केतकर; एम. ए पीएच. डी, 
| यांनीं | 
पैंडळांतील अनेक साहाय्यकांच्या मदतीनें तयार केला, 


विभाग एकविसावा. 


कस्य 


सांचिन--ज्ञेयवाद. 
ज्ञानं राष्ट्धनं महत्तमामेदं मराह्मण्यसंरक्षकम | 
लोके क्षात्रियवेश्यकार्यघटनासौकये संस्थापकस्‌ ॥ 
क़रतृत्वागमबोधको तत भेवेज्जञातताधयत्नो पुतता । 
ज्ञास्व्रा नागपुरे सुपा0डतजनैःसंघःशुभो निर्मित: ॥ 


१९९७ . 


धुत्ठक-रॅ. श्रौथर व्यंकटेश केतकर यांनी श्ञानक!श छापखाना ८४१ सदाशिव पेठ पुणें. येथें छापला, 


णक्षाशक:--महाराष्ट्रीय ज्ञानकोशमंडळ ठिमिटेड नागपूर, तर्फे श्रीघर व्यंकटेश केतकर, 
८४१ सदाश्विव पेठ, पुर्ण. 


. : संपादकमंडळ॑. 
मुख्य संपादक 
डॉ, श्रीधर व्यकटेश केतकर, एम्‌. ए. पीएच्‌. डी, 
संपादकीय कायव्यवस्थापक 
रा. रा, यद्चवंत रामकृष्ण दाते, वी. ए. एळूएळू. 4. 
उपसंपादक 
के. रा. सरवत्तम वासुदेव देशपांडे, बी. ए. 
रा. रा. चिंतामण गणेश कर्वे, बी. ए. 
रा. रा. लक्ष्मण केशव भावे, बी. ए. एळूएळ. बी. 


होत्रवेत्त वेदशास्त्रसंपत्न चिंतामणभट्ट शेकर दातार. 


€ 


डो. भास्कर गोपाळ नेने, एल्‌. एम्‌. एस्‌. 


० 


प्रिस. एच्‌. कोहन, बी. ए. ( लंडन ) 


श्ाखासंपादक 
रा. सा. विनायक ञ्यबक आगाशे फलू. खा. इ. स्थापत्यशास्त्र 
रा. ख. गणेदा केशव केळकर री कषिकमे 
प्रो. विनायक नानाभाटे दाटे बी. प्सखी. प्राणिशास्त्र 
प्रो. रघुनाथ टिर्णु दामले बी. ण. चनस्पतिज्ञास्त्र 
प्रो. $यंबक, विष्णु मोने एम्‌. ण. गणितशास्त्र 
प्रो. दत्तात्रय लक्ष्मण सहस्त्रवुरे - एजी. 
र ब्‌ म सहूरु यद पम्‌. एज भूस्तरशास्त्र 
*द्याभूण गणेश शास्त्री जोली ह. 
क्षे. दिर य - आयवद्यक 
* (4(यकशास्त्रा खत्ानापूरकर आयेज्योतिषशा ८ 
शा. रा. दिवाकर यदावंत फाटक तला 
विभागांतील विदिष्र आगाल 
या ताल विशिष्ट लेख व लेखक:--साबण 
य. गर्ग; सूक्ष्मसंचयन--प्रो. मो. ल. चेद्वाच्रेय; स्त्रीधन बह १. षा. परांजपे ब शे. 
श्थितिगातास्त्र--प्रा: वि. ब. नाइक. र ण्ण्म. व्हो. बो. चेदरच्ड, बकाल; 


ज्या विषयावर खासं नाहीं | 
ः शाखासपादक तत्या वषयाचो भबाबदारी संपादकमंडळावर शाहे ञ्र्स 
र 


अबब । 


समारोप 


ज्ञातकोशभडळाचा इतिहयात्त स्वर्तत्रप१ म। तवार करीत । अनदी स्वत्त्न आणि मोठे असल्यामुळें अगोदर भ्रंथाच 


वाहू आणि ज्ञानकारामॅडळ ह सस्था व एकाशनाचा 
धदा करणारी कंपनी या दृष्टीने या प्रयत्नाबरा इतेहास 


त्यात येईल. येथ फक्त संपादकाय दृष्टान ज्ञानकोशघटने'च 
€व&प स्पष्ट करावयाच आहे, आणि त्या बाषत!त 4[टल्या 
अघुभवारचे तकलन द्यावयाच जाह. 


4पाद्कीय दृ्टार्ने पाहतां या ज्ञान शाच्या! रचर्नंत . 
यपोपीय प्रसिद्ध ज्ञानकोशापेक्षां कांदा विशेष गोडी 
न न्स 
अहेत. त्यांचे त्प्टोकरण येथ करावें. लागेल. त्याचप्रमाण 


ज्ञानकोशकारांस अ॑ कांही निराळे अघुभव घाले त्याची! 
कल्पना वानकांत द्यावी लाबेल. 
आजकालळच्प़ा एखाद्या यरापीय 


* 
र्जा 


ज्ञानकोश ारापुढे 


प्रश्न उपस्थित होतात त्यांपेक्षा मदद(राष्ट्राच ज्ञानकोरक!रापुढ । 


उपास्थित द्वोणाऱ्या प्रश्नाच स्वरूप अधिक व्यापक होते. 
जुळविलेल्य! माहितीचे सेरूलन करत कराने एवढाव काय तो 
प्रश्न यरापाय [कवा अनारकुन ज्ञानवारा राऊळ व्मसणार, 
त प्रश्न आमच्य़ापुढ 
प्रश्न आमच्यापुढे हाते. 
नत्रीन ज्ञान आणि जुन भारत.य शात्लस्वरूप या दोहोंचे 
एकझीकरग झरण्याची. अवश्यक मदाराष्ट्राय ज्ञानकोश वारा- 
पुढ अहल्य़ा कारणात, जुन्या गोष्टांची जर्शा तपारुणी 
करावी लागली तशीच पाशद्वात्य भाषांमध्ये निगडित अस- 
छल्या विबार पद्धतांचो तपासणी करावी लागली. आणि 
यामळे जगाच्या शाज्ञाय्र परिभाषोबेषया निराळ प्रश्न उप- 
स्थित झाळे त्यांचे स्वरूप विज्ञानेतिद्वाहाच्या ( ज्ञानझाश 
भाग ५ ) पाहल्या अकरणात दिलेच आहें 
आमच्या पर्ढे असलेल्या कायापेकां एक काथ म्हणज 
ज्ञ नहोश महदाराष्ट्रोय वाचकतरगोच्य़ा गरजा लक्षात ठेवून 
प्रार करण्याचं होते, केव यूरापीय लाकांच्या जिज्ञ!- 
सेवे आणि दितादिताचे प्रश्न आहेत. त्यापेक्षां आमच्या 
झज्ञा्तेचे आणि हिताहिताच प्रश्न मिञ असल्यातुळ यूरापाय 
ज्ञनकोशाचे भाषांतर करून आमच चालण्यास!रख 
उह. अगदा स्वतंत्र आथवा अबशयकता होता 
हिंढस्थानच। इतिहास आणि वाडमर्ये यांनां जास्त जाग द्यावा 
लागली. यामळे मराठी ज्ञानकोश म्हणजे निराळ्या तर्‍्हचा 
नवोन प्रंथ करणं सहजच प्राप्त क्षाल भिन्न ळॉकांभया गरजा 
भिन्न ससतात एवढ्यामुळेंच या ज्ञान ोशात स्वतंत्र स्वरूप 
प्राप्त झाल हो गोष्ट प्ताहनिकच होती 
स्वतंत्र ज्ञानकोश तरार करावथाचा म्हणज भारतीय 
बेदर्‍यांबर क्षे संशोधन झाळे आहे त मांडावयाचे, ह कार्य 


हाताच पश त्वारापाच दतरर काह । 


| विश्वासता अफोसांतील पगारी लेखझांवरच 
। लगला; 


हस्त!डाखेत संपण तयार करून नंतर छापण्यास सुरवात 


करावयाची हाच क्रम अंगोकारावा लागला. जे साहित्य 
अंतर्भुत करावयाचे योजिले त॑ साहित्य जमा करून 
त्यांतील म'हितीच  पथक्करण करून जसे विषय 
पडतील त्त पडं यावयाचे हा क्रम अंगीकारावा 


लागला. आणि याच दृष्टीनं काम करावयाचे ठरल्यामुळे 
ज्ञानकोश!च्य। कचेरीचा व!ढ करून ाहेरच्या लेखकांवर न 
भिस्त ठेवावी 
आणि हो गोष्ट माझ्या मतानें फार चांगली झाली. 
प्रत्येक लेख तज्ज्ञ गृहस्थाने लिहावा,आणि सवे ज्ञानकोश 
अक्याच लेखांचा करावा अशा सामान्य लोकांची समजूत 
असते. तथाधि ती अपेक्षा कोणताह ज्ञानकोश पुरी करीत 
नाहो. प्रत्येक म्रंथांत बराच भाग आफोतमर्थ्येंच तयार 
केलेला अत्ततो. आणि तज्ज्ञावर उरळेला भांग सोपविला 
अत्ततो. आफितवर रिती भाग सोपवावयाचा याहशबंधाची 
पद्धति निरनिराळ्या ज्ञानकाशात निरनिराळी दिसून येते. 
“डिक्शनरी आफ असेंरिकन बायाप्रफौ ” मध्ये आफिसचेच 
काम भुख्य होते असे दिसते पण ब्रियानिका किंवा इंटर 
न्याशनलळ एनसतायक्लो्पिडआ पर्ध्ये तज्ज्ञांकडून कात 
पुष्छळभ करवून घेतलें आहे. ज्या देशांत तज्ज्ञ 
पुष्कळ त्या देशांतल्या ज्ञानकोशात तज्ज्ञांवर सोप- 
दिलेळ काम अधिक अधणार. महा!राष्ट्रांत तज्ज्ञांचा वगे 
नाहो सामान्यतः ग्रूरोपियन तज्ज्ञवगाच्या योग्यतेचे संशो- 
घक लेखक म्हणून डा. भांडारकर, लो. टिळक, इ. सं. 
राजवाडे, वासुदेव शःस्री खर अशा फारच थोडां नांवे देता 
येतील. तथापि या धडळीपेकी कोणाचेच सहकार्य ज्ञानको- 
शात मिळाळ नाहा व ते प्रयत्न करूनहिे मिळाल नाही; 
दुख्यभ ए'कारचा परंतु थोडी बहुत तज्ज्ञतेबद्दल ख्याति 
असलेला व उपयोगी पडेल काय या दृष्टीने चौकशी करतां 
अस दिसून आलें की ता. माणठ चांगल्या अभ्यासाची 
नसतात. त्यांत ग्रेथांचे सान्निव्य नतते आणि त्याही. तयार 
केलल्या मजकुराची योग्यता सामच्या आफितांतील देख- 
बेखोखालां तयार झालेल्य! मजकुरापेक्षां कभी असते. असा 
अनुभव आल्यामुळे बहुतेक मजकूर आओफितांतच तयार 
करण्याचा विचार कायम कराना लागळा.बाहेरून जो लजकर 
मागविण्यांत आला तो विशेषेकरून शात्रासंबंधी होता. ज्ञा 
ज्ञी मंडळी जी. जी शास शिकवितात त्या त्या मंडळीना 
आपापल्या परिविते शाद्यांवर लेख लिहिण्यास सांगितल 
| ऑकितांत जो मजकूर तयार होई तो मजकूर तयार करण्यास 
क 


ज्षायकोषा समारोप. २ 


लेखकांस अनेक क्रिया कराब्या लागत, पाहिले काम 


साहित्य शोधणे. हृ शोधण्यासाठी निरनिराळ्या प्रकारच्या । 


पुस्तदांच्या सूची आंफिलपर्षत असत. ब्रिटिश म्युझिअमचे 
केटलांग प्रत्येक वेळेस पहाण्यांत येत व त्या कॅेटलागमध्ये 
उल्लोखळेलो.पुस्तक मुंबईच्या रॉय एशिएटिक ब कलकच्याच्या 
इंपौरियल ग्रेयाल्यांत आहेत किंवा नाहांत ह पाळे लाई. 
तसंच, त्या विषयांवर कोठे अवोर्चान लेख आले किंवा 
लाही ते. पहावयाचं ह्वा प्रत्येछ लेख लिहितानां कार्यक्रम 
होई. व..एखाद्या सायक्लोपौडियांत सांपडतो कॉ 
नाडी हें पाहाणं देखील वालच होत, त्या लेखांत आधार- 
भूत म्हणूच-तांगित डेळी पुस्तक पाहून टाझावयाची या परका 
रचा उद्योग आमच्या आफिततांत नेहपी चाल असे. या 
प्रक्षग प्रत्येक लेखक ज्य! त!लमोतन जातो त्या तालमीतन 
बाहेरचा लेखक मुळीच जात गाडा आणि यामुळे ऑफिस- 
बरच जास्त भिस्त ठेवावी लागली. 

देशांत तज्ज्ञ सतळे तरी देखाल तज्ज्ञांपेक्षा ऑफित- 


खव 
ठ्य 


वरच जास्त मिलस्त ठेवण्यामध्ये काहो कायदेहि आहेत. 
इग्ठडमध्य प्रिटःनेका ज्ञानकोश जोराने छापून काढ- 
"याचा कळा 1१. ढ्य़ा आवृत्तीच्या वेळेतच दिसून 
आली. नवव्या आवृत्तीच्या प्रसंगी ती मुळीच दिसून 
भाळी नाही. नवव्या आवत्तोच्या डेळेस लेख तयार होऊन 
ता पथरा व्षांना छापला गेला असहि प्रकार तो 


जर आफासवर लेख लिहिणे किंवा लेखांस पुस्त्या जोड 
साबळे अतत तर असा प्रकार झाला नत्तता. लेखांची हो 
दश असण्याचं कारण छापण्य़ांत होणारी दिरंगाई हेच अस्तेल 
हा [दरगाइ ११ व्या आवत्तोच्या वेळेत कमी झाली; पण 
त्याबरोबर सपादकाय कोशल्य त्यामानाने वाढलेले दिसत नाह 
अकरावी आवृत्तीही बरींच भरकटून काढण्यांत आळी आहे. 
तथा हा फार ळबकर छापली गेळी; व त्यावेळेतत ऑफित- 
मधाळ सपादकवगाहे साधारण बऱ्या प्रकारचा असावा अस 
दिलत.आिसच्या मंडळांवर जाह्त भिस्त ठेवल्यामुळे तज्ञांच्या 
विठ्ठत्तचा जरा फायदा मिळत नाडा टरी आजतागायतपणा 
बराच वाढता यांत शका नाहं. जातां यापुढें उत्पन्न होणारे 
ज्ञानकोश तज्ज्ञांवर जास्त अवळेवून राहतील को ऑफेतां- 
तोळ संपादकवरगाच्या उच्चंतवर &वळंबून राहू्ताल हें आज 
नश्वयान सांगता यंत नाही 

नबीन संशोधन करणं हा जरी ज्ञानकोदकारांचा हेतु 
नसतो तरी ज्ञानकोशयांत नवीन संशोधन अनेक ठिकाणी 
दुिलून येईल. एखाद्या विषयावर लेख लिहितानां ळनेक 
ठिकाणचे साहित्य गोळा करून पुन्हा तपालाव लार.ले, म्हणजे 
त्या कृतीत आणि संशोधनांत फारसें अंतर रहात नाही. 
महाराषट्रा्य इतेहातावर प्रकाश पाडणारे असते अनेक लेख 
भ्रथांत दिसून येर्ताळ. ळो त्यास लवान सेशोधनच म्हणावे 


लागेल तथापि काहो. संशोधन मुद्दाम संशोधन झहणानच केळे 
आहे. 


किती 


वि | न 
मद्दाराष्ट्रांय ज्ञानकोश हा भारताय साशेक्षितांचा सर्वात 
सोठा परिश्रम होय. तर या प्रयत्नास ज्ञानविकासाच्या:इति- 
हासांत ततच महत्वाच स्वरूप आलं पाहिजे, ही इच्छा 


| स्व्राभाविक आहे, वस्तुस्थिति अश्ी आहे की भारतीयांच्या 
_ प्राच्य विद्येच्या अभ्यासाचे एकंद्र परिमाण पाश्नात्यांच्या त्या 
' क्षेत्रांतील अभ्यासापेक्षां फारच कमी आहे. तर अक्शा प्रसंगी 


बर एखाद्या पाश्रात्यानें आमच्या प्रेथाकड पाहले त्र 
केवळ पाध्यात्यांनांच व्यक्त केलेल्या विचारांचा आणि 
असंशोधक मंडळांच्या मतांचा संग्रह असे हवरूप 
त्यास दिस नये असे वाटे. भारतायांच्या प्रेथांत 
शारतायांच्या विद्येसंबंबाने घेण्यासारखे कांहाॉ. नाही 
अत्ता पाद्यात्यांचा शेरा आसच्यावर न पडो हॉ इच्छा 
हाता, आणि यासाठीं या ज्ञानकोशासुळे भारतीय अभ्या- 
सांच्या काणत्या तरी अंगाच्या बाबतीत पाश्चात्य पंडितांच्या 
श्ञानकक्षेचे अतिक्रमण आम्ही केलच पाहिने अस वाटे. 
काणत्या तर| बाबतीत आपण भ!पल अश्यासक्षत्र वाढविल 
आह भाग मारताय सुारशेक्षितांचा वग केवळ पाश्चात्यांच्या 
गाष्टांचा पुनरुच्चार करणारा नाही, अशी कोर्ति झाली 


। पाहू अशा सपादकमडळाची इच्छा होती आणि यासाठी 
| ज्य! अभ्यासक्षेत्राकडे लोक भीत भीत जातात ह्या लअभ्यास- 


क्षेत्रासच ह्यात घातला पाहिजे अर्से वाटल. ते अभ्यासक्लेत्र 
म्हणजे वेदाभ्यास होय. वेदाभ्यास म्हटला म्हृणजे वेदाच्या 
अभ्यासाची जीं अनेक प्रार्चान आणि अर्वाचीन अंर्गे आहेत 
त्यांसह वेदांचा अभ्यास;तर ज्ञानकोशरचना करते वेळेस प्रत्येक 
अस्यासागाचा माणसे एछत्र करून वेदावेषयक चर्चा केली, 
तव्हा पाथ्वात्यांत अज्ञात असं बरंच आहे असं वाटल्याखेरीज 
राहल नाह. तेव्हां तो प्रयत्नच अधिक निश्चयाने चाल ठेवला 
आणि वेदाच्या अभ्यासाताठी तीन वर्षे व सुमारं तीस हजार 
रुपथ्र खच केल. त्यांतल्यात्यांत ळशी एक गोष्ट होती का, 
शोतावेद्यचे आजच्या महाराष्ट्रांत जे प्रतिनिधे आहेत ते उद्यां 
नसणार; तर आज जे आहेत त्यांचा हाईल तितका उपयोग 
वरून ध्यावा ह| इच्छा उत्पन्न झाला आणि 
कैदाचा छाननी करण्याचा प्रयत्न झाला. मला 
कॉ, बेदावर इतका संघटित प्रयत्न 
माधवांच्या काळानंतर झालाच नसेल 
सुळ काय हाती डांगळे हु दुसऱ्या 
दलल आह. व याबुळ ज्ञानकोठा 
हा संपादकांची झ्यपेक्ष, आहे 
प्रस्तावन[खंड--या शानकाशासध 
शामध्य ज्ञा एक मख्य़ फरक अ 
दवाय, अता प्रस्तावनासः 


तामुळ चारा 
असे वाटत 
हिंदुस्थानांत सायण- 
धा नर्वान अभ्यासा 
च टिसऱ्या विभागांत 
ची उत्तकाली कोरति वाढेल 


प्र ब इतर ज्ञानको- 
हृ ता प्रस्तावनाखंडाचा 


क इतर श्ञानळोशांत नाह ही प्रश्ता” 
"लाची कल्पना मला शडयन ग्याझेटीअसना जे चार 


[| 
मस्त॥वेक निभाग आहेत त्यावरून तुचली. ज्ञानक्तोशरचर्नेत 
केवळ संदर्भासाठी ग्रेथ उध्पन्न करावा एवढाच हेतु नसून 
डाकांच्या विचाराचे क्षेत्र अधिक व्यापक व्हार्वे हाहि होता. 


ज्ञानकोश समारोप. ३ 


1 हाही... १८... “आहह हह 


वग्नापक विचारक्षत्र ज्यांत नाहीं त्यांस ज्ञानकोशाची आव- 
श्यकता कमोच भासेल अस वाटून जिज्ञासा नागूत करण्या- 
साठीं आणि विचाराचे क्षेत्र वाढविण्यासाठां प्रस्तावनाखंडाची 
योनना अमलांत आली. व्यावहारिक दृष्टया देखील अस 
करण्यांत थोडासा फायदा होता. पैसे भरणाऱ्या लोकांनां 
संपूर्ण ग्रंथ तयार होऊन तपासला जाईपर्यंतच्या काळांत 
कांही मोबदला हातीं आला तर ते इर्वेच होते. प्रस्तावनाख- 
डासंबंधाने प्राहकांच्या वृत्तामध्ये मतभेद दृष्टोस पडळ. 
कित्येकांनां तो अनवश्यक वाटळा तर कित्येकांना ज्ञानका- 
शाचा तोच अधिक महत्त्वाचा भाग बाटला. जगाची एकंदर 
संस्कृती पाहून ज्ञे काय विचार माझ्या मनांत उत्पन्न झाले 
तेच अनेकांस हवे होते. कित्येकांच्या मते ज्ञानकोशाच्या 
क्षरोरखंडाच्या जरी पुनरावृत्त्या झाल्या तरी प्रश्तावनाखडाच 
महत्त्व राहदीलच. क... व्ककि 
आम्हांश्त निदान एवढं म्हणतां येईल की, येथ ज॑ साहित्य 
उपल्ड्घ होते त्याचा चागला उपयोग करून मंथ तयार 
करणारांनी कतर केळी नाही. | 
मैथ तयार करण्याताठी प्रथव मराठी भाषतील वाढूप- 
याची साचे करण्यांत आडी. हिंदुस्थानांतील दुसऱ्या कोण- 
। त्याहि "भारबेतील वाड्मयाचा याप्रकारची सांचे तयार 
झाली नाही. या. वाहूमयसूचीचा आम्हांस अनेक 
तऱ्हेने उपयोग झाला. मराठी भाषेतील एकंदर वाळू 
मयाचें अवलोकन काळे आणि मराठी ज्ञानकोश हा प्रेंथ 
पत्नैतयारीच्या पायावर रचण्याचे कार्य करतां आलि. अर्वो- 
चीन शाक्षांविषर्यी जे लिष्षा५ तयार झाले त्य़ांत पूर्वीच्या 
लेखकांनी गे शब्द वापरले ते पाहून आम्हास नवीन 
शात्रीय संज्ञा तयार करतां आल्या, आणि होतां होइईता 
पर्वांच्या लेखझांनी तयार केलेल्य, संज्ञा वापराव्यात हं ध्येय 
र्‌ 
साध्य झाल. व 1 
ज्ञानकोश रचनेच्य़ा प्रयत्नामुळे महाराष्ट्राची कांही 
अंशी नवीन तपासर्णीहि झाली. निरनिराळय़ा ज्ञातीनां 
आपल्या ज्ञातासंबेधाने जें अवलोकन करावें लागलें त्याचा 
सुपरिणामाहे झाला. आदे. अनेक शातामर्थ्य पंचायतीचे 
निवाडे लिहून ठेवण्याचा प्रधात आम्ह केलेल्या चोक 
शीमुळें सुस झाला आणि जेव्हां हा प्रथात सुरु झाला 
तेव्हां त्याबरोबर ज्ञातांमर्ध्ये आपलो पंचाईत जे कास करते 
त॑ कितपत योग्य किंवा अयोग्य आहहे याचो चचो सुरु 
होऊन परंपरागत आलेल्या पुष्पळ जुन्या गोष्टानां पंचायती 
कित्येक ज्ञातांनां ज्ञानक!शकारां« 


फांटा देऊं लागल्या. आणि ज्ञातीनां ज्ञाः 
कहे माहिती पाठविण्याच्या निमित्ताने केंद्रवती सस्थास्थापन 
शाने कांहीं सामाणिक 


करावी लागली. येणेंप्रमाणें झञानकाशान 
सुधारणेचॅहि कार्य केळं आहे म्रसे दिसून येइल. व 

संपादकीय दक्षतेचे स्थूल स्वरूप--माडिता फमान 
विष्ट करतांना जितकी नास्त पुस्तक पहावयास मिळतील 
तितकी पहाण्याचा प्रयत्न संपादकांकडून हश. तथापि अनेक 


प्रसंगी जितकी दक्षत] ठेवण्याची इच्छा होती तितका ठेवतां 
आली नाहां. अन्नेक ग्रेथ येथें पद्दावयासच मिळत ना.उदाहर- 
णाथ ख्विस्तपूर्व१५००या कालांतील उगाच वणेन करण्यासाठी 
आंमनो येथील लेखत्याचप्रमार्णे त्याच कालांतील हिटाइटाचा 
तहूनामा या दोन्ही लेखांचे अवलोकन येथ पुस्तके न मिळा- 
ल्यामुळे झालं नाही. त्याविषयींचा मजकूर दुय्यम पुस्तकांव- 
रून लिहावा लागला. ज्ञानकोशाच काम लंडन येथे बसुन 
केळ असत तर बर झाल असतं अस वारंवार वाटे. तेथ 
केइळ ताहित्याच्या विपुलतेमुळें ग्रंथ अधिक चांगल्या 
झाला असता. येथ हिंदुस्थानांताल मेथशालांत सांपडणाऱ्या 
पुस्तकांवर झवल बून र्द्वावे लागळुं. वर उल्लेखलेल्या! र दोन 
लेखांचे सूळ भाषांतर मुंबईच्या रायल एशिआटिक सोस्ताय- 
टॉच्या पुस्तकांलयांत किंवा कलकत्त्यांच्य! इंपा[रे अल लाय- 
ब्ररीमध्ये मिळालं नाही. येथील भंथशाला इतक्या दरिद्री 
आहेत को कोणत्याहि [वषयावर अधिकाराने बोलावयाचे 
द ठिण जाते. येर्थांल युनिवरातिट्या पेडि'तस्था व सरकार 
यांच्यावर विडण्याचा पण राग मनांतच ठेवण्याचा प्रक्ष 
प्रत्येक सशाधकातत वारंबार ओेतो. ग्रंथविपयक निष्काळजी 
पग केवळ प्राचीन सेस्छृतींच्या संशोधकांतच भासतो अस 
नाहा; तर अर्थशात्ञ व चाळू तामाजिक प्रश्न यांचा मभ्यास 
छरणारांत देखील साहित्याभावाची अडचण वारंवार भास- 
ल्याशिवाय राहणार नाहो. उदाहरणाथे एशिआरिक लोकां- 
बिरुद्ध दक्षिण झयाफ्रिकेन जे कायदे केले. किंषा र्वायना 
जञमेका, त्रिनिदाद रेथील सरकारांन हिंदी लोकांविषयी जे 
कायदे कळे आहेत त्यांच्या प्रती देखील सुंबईच्या कोणत्याहि 
लायब्ररांत नाहो". येणेप्रमाणे साहित्याभावाची अडचण 
कोण]हि चांगल्या लेखक!स वारंवार भासल्याशिवाय राहणार 
नाह. यानेव्हृसिट्या, सावेजानिक प्रंथशाला आणि सरकार 
यासारख्या संत्या जर भरंथ जमविण्याविषयी इतके दुलेक्ष दाःख- 
वितात तर ज्ञानसंम्रह्मात्मक प्रेथ तयार करणारें संपाहकम्रेडळ 
स्वतःचाच दृष्टांन समाधानकारक ग्रंथ कसा तग्रार करण! ९ 
ज्ञानकाश!च्या प्रयत्ताचा आढादा घेतांना संपादकाच्या 
यशाचे निरूपण करण्यापेक्षा सपादकाचे कोणते हेतू साध्य 
झाले नाहांत याचे म्हणज संपादकाच्या पराभवाचे निरूपण 
करणे अधिक अवशय आहे. कांढा, उत्तरकालीन प्रयत्नांत 
त्याचीच अवश्यकता जास्त आहे. अनेक हेतू कार्याच्या 
आरंभी किंबहुना कायाच्या आरंभापासून जागत असतां 
काये लबकर आटपलें पाहिजे या आवश्यकतेमुळे त्यास सोडून 
द्यावे लागल आहेत. तर कांहां हेतू मध्येंच उत्पन्न होणाऱ्या 
आपत्तीमुळे पूणे झाले नाहींत. मराठयांच्या इतिहासाचं 
जितकें सुक्ष्म अध्यथन व्हावयास पाहिजे दोते तितके झाले 
नाहीं आणि याचं कांही अंशीं कारण के. सर्वोत्तम बासु- 
देव देशपांडे यांचा मृत्यू होय. यांनीं ज्या दृष्टीने साहित्य 
नमना केलें होते ती दृष्टि त्यांच्य़ा बरोबरच गेली. ब त्यामुळें 
त्यांच्या साहेश्यास संस्करण रा. भाषा चांदोरकर यांच्या 


ज्ानमोशा समारोप. ४ 


हातून झालें. व रा. देशपांडे यांच वाचन त्यांच्याबरोबरच 
गेळे. मध्ये उत्पन्न झालेल्या आपत्तींमुळे कोणते कार्य अससा- 
बानकारक झाले याचं हृ एक उदाहरण देतां येईल 

सज्ञांविष्या निटको दक्षता _बाळगावयास, पाहिजे होती 
तितको वाळगळी गेली नाह. संज्ञांचे एकाकरण करण्याचे 
काम लखकावर तापाविण दाक्यच नसत; न मध्यवर्ती औऑकि 
साकडूनच व्हावयास पाहिज होते पण ते काम उरकण्यास 
जिठको सवड पाहिजे . होती तितकी ऑर्फासळा! मिळाळी 
नहा. त्यामुळ त ' काम अपण झाल. सवक न मळण्याची 
छारण अनव हाती. त्यांत सांपत्तिक ळारण मुख्य होय. ह 
कार्य करण्यांत जा वेळ लागला. असता तो वेळ दिला असता 
तर प्रेथप्रसिद्धि याहूमहि अधिक . द्रिंगाईने झालो असत 
झाणि एकक विभाग जितक: उद्ीराने प्रतिद्ध झाला असत! 
तितका ऑफासचा खच वाढला अतता एवर्ढेच नव्हे तर 
पअरथ उशीरा मिळाल्यामुळे लॉकांकडून पेसेहि. उक्नीराच 
लनळाल अप्तत. सज्ञांच्या एकोकरग|कडे लक्ष -देण अशक्मय 
करगार्‌ दुसर एक कारण म्हुटळ म्हृणज ऑफालहच्य! बोाषे- 
राळ ज्या लेखकांकडे लेख. जिहेण्याचे काम सापविऊ होर्त 
त्याच्याकड्न लेख वेळेवर 
लढख वेळेवर _ न आल्यामुळें 
अल्नतां तबादा_ लावणें आणि प्रश्षगी 
काकडून काम करून घेण या किया 
कथा तर अस झाल आ. झां, उऊेखकाकडन लख त्या 
छेखच्या पुढप लेख कंपोज झाल्यानंतर आला. अज्ञा 
स्थतात त्या.ळखाताळ सक्ञाचा इतर लखा सगात पाहण 
अशकक झाळ. वरवर तपासणी झाली नाह अर्से नाही पण 
सज्ञच एकाकरण करण या क्रियेत लागणारी कठोर तपासणी 
झाला नाहा 

संपादकीय बाबतींतील आणखी एक 
भाग म्ह॒टला म्हणजे चित्रवरिषयक होय. साची सामान्य 
कारणें अनेक आहेत. ज्ञानकोशाच्या पाहेल्या, भागाच्या 
सुद्रणास' अधिक वेळ ल!गल] आणि यामुळे पक्षाची अडचण 
अधिक झाली. हा पेशाची वे कालाची अडरण एकदर ग्रंथ- 
प्रसिद्धीसच फार जाणवली. पाहेल्या आघाताने 


आले नाहींत हु होय. 
लेखकांध छपाई -.चाळू 
दुसऱ्या एखाद्या लेख 
डाळु द्ोोत्या. कधी 


3सध्राघानकारक 


4 हणजे 


परिणाम मंथलमाप्तीपर्यनंत काथम राहिळा व अगोदरचा 
तयार! चांगढी असून प्रासद्धीच्या निकडीमुळे वाह्यांगाच्या 


। अनक्र बाबींकडं दुलक्ष किंबहुना जाणनवुडन ढोळेझांक 


सुद्रकाच्या द्रगाहइन ज्ञानकाशाच ज सुकतसान झाल त्याचा | 


कर[वी लागली 


ज्ञानकोयाच मुख्य कय आतां परं झाळे आहे. अगीकृत 
छा पुर झाल असतां जो आसंद वाटतो तो आनद मला 
शढ्दाना व्यक्त करतां येणार न'दरी. ज्ञानकोाच्या व्यवहार 
विषयक बाजूचा परामश येथ वेण्यास अवकाश नाही 
तथाप माझे या कामांत जे महत्वाचे ताहाय्यक होते त्यांच्या 
नावाचा यथ उद्लख करणें अव३इध आडे. सवीत महत्त्वाच 
साहाय्यक म्हटल म्हूण ज्ञानझोशमंडळामधाल पगारी मंडळी 
हात. त्याच्या चिकाटोमुळेंचे हे झाम यशह्वो तऱ्हेर्ने पार 
फेडत आह. त्यांस वेळेवर पगार पोले नाहीत अले अतं- 
ताहू मडळो कामाला चिकटून राहिळो त्यासुळव कार्य शकय 
झाल. या मडळांत रा दाते टळक, रा. कव, रा. भावे, 
चव. दातार, मित्‌ डोहून यांचा उल्लेख प्रमुख्याने कळा 
पाःइज. उद्लेखाचा 2चुक्तम ॥ गदतीच्या महत्त्वाचा अनुक्तम 
मजञावा. याशिवाय ना«्या पत्टी सो. घीळवतोी केतकर 
याना कलल्या साहाय्याचा उल्लेख करणे अअइय आहे. त्यांनी 
कटळ कार्य झानकारापडळा[च्य| बाहेरचे होत म्हणजे र 


। कचक्त्याउ लागणार मानातक स्वास्थ दुण्याचे मुख्य कार्य 


यावा कळ पण त्याच महत्व फार मोठे होते, तर त्यांनी 
कलल्या तहकारितेचाहि उल्लेख करणे अवश्य जाह. 
ज्षानकारामडळाला द्रव्यताहाय्य ज्या 
केल त्यांत. श्रो. गगाबाई पॅडते यांच्या 
आद्यस्थान| केला पाहिजे. यांच्यादडन 
मडळांना दलल्या मदतीयेक्षां जास्त 
पशाच्या वाबतीह मदत करणा 
वकाल अकाला, र. लक्ष्मणराव 
रा. घोंडोपंत साठ, के. कां. वि 


सावकारमेडळींनी 
नदताचा उल्लेख 
कजाची मदत इतर 
छालो. त्याज्रमार्णच 
या इतर मंडळोत, रा. फडके 
फाटक, रा. अच्यतराव भट, 


दाडकर, रा. ल्वाटे य़ा 
समडळाच्या साह्य्याचा उल्लेख करण अवय आहे अनेक 
अता घऊन कायास मदत करणाऱ्या म्रडळांत शिक्षणखातें 


बडादत्तस्था[न, ९4॥णे भ्रथात्तजक मडळा 


शॅदूर यांचा उल्लेख 
केला पाहिज्ञे १ 


> 


श्र. व्य. केतकर. 


अंःतरंगपरिचय 


प्रस्तुत विभागांत सर्ची १५१ हे ४८६ पर्यत पृष्ठं येऊन 


ख पुरा झाला आहे व ह, ळ,क्ष, ज्ञ हॉ अक्षर पुरी झाळी | सेनवी. 


भराहत. 
सांची -र्स्वांडन 

हिंदुस्थान, इतिहास, भे दि क.--तामवेद, सुदास, 
सोम. पोराणिक.-रसावार्ण, सावित्रो, साता, सुप्रीव 
सुंदोपतुद, सुभद्रा, स्वांदपुराण. प्राची न.--सिथेआ, सिद, 
सुराष्ट्र, संगर, संद्रक, सेन, सोमेश्वर. सुसुलमा नी.-स्रघराणे, 
र णल पू त.-ासुरजमदृ. म रा ठेः--सेखोजो आंगरे. 
हप्र जो अमन दा नी--स॒त्रह्मण्य अय्यर. 

अ!|शिया--सोरिया, सुमात्रा, समेर, सुसा, सेलारबाझ, 
सेबुल, स्कुटारा, स्ट्रेट सेरलमेंट स्मना | 

यूरोप--सायप्रत, सिथिभ्ा, सएझ, संटपीटतं बर्ग, । 
च रि त्रे.--सिसिरो, सेल्युशिमा, सेव्ट्ह्टोपोल, सोफिया, 
सोद्म्टन, स्काटलंड, स्कुटारी, स्टरगारे, स्टॉकहोम, ए्ट्रास- 
बुध, स्पेन, त्वानसी, स्वित्हःलंड, स्वीडन. 

आफ्रिका--सायरिनी, सिएरालिओनी, सुदान,सेनांगाल, 
शसोमालीठेंढ, स्वाझीलंड. 

अमेरेका -साह्वाडोर, सिन्‌सिनंटी, सेंट लसिआ. 

वाडःमय-साहित्यशयास्र. स प्कु त.--सायणाचायं, सोम- 
देव, स्कंदपुराण. हि दो.--सूरदास. फा र शी.--सादी, तफो, 
रो म न.-तिसिरो. 

प्रादोशोेक इतिहास ब भूगोल-ासुे ब ६, 
गद्दाराष्ट्रः-_ततात!रा, सावंतवाडी, साशा, सासवड, सिन्नर, 
[िहृगढ, सुपे, सुरगाण, सोप्पार, सोलापूर, कनोटक.-- 
तिरसी, सोड, सोदत्ती. तिंध.--तिंनहारो, सिंध, सिंधसरहदू, 
विंधुनद. गुजराथः--सानंद, साबरमती, सिद्धपूर (बडोदे), 
सुंथ, सुरत, सोमनाथ. मध्य प्रांत.-- सातपुडा, सारंगगड 
सुरवुजा, राजपुताना-टापध्यद्ददु त्यान.---साचा, 
सांभर, सांभरसरोवर, सारंगपुर, सिरोष्वी, सीतामऊ, सेळाना, 
सोहावळ. म द्रा स.-साठूर, सालम, साडर, बगा ल. 
सिर,जगज सुंद्रबन १६हार झो रं सा.-प्तारण शसिंधभम, 
सोजपुर (२). स॑ यु क्त प्रांत.-ासादाबाद साराताथ,सालोन, 
सौतापर, सुलतानपुर. पैजा ब.-णतिपुनद, सरला, 


सुदेत, सोनपत. वा य ष्य सर ह ६--ुळेपान 


अ! सा म.-र्‍सिलहट. ब्रह्म दे श.--सालवान, सिंग, 
सि लो न.--सिलोन.: ना ती.-- सारध््वत, साळी, 
सुतार, सोनार. 

शास्त्र, गणित--सक्ष्मयंचयन, स्थितिगतिश त्त 
रसायन--साषण, सिंधु, सरापान, सोड, सोरा, स्तंभ, 
स्फुर, त 

पदा4विक्षान--सक्ष्मदर्शेक यंत्र. 

औओद्यागिक--साबण, सांबूदाणा, सुपारी 

स्यापत्यशशा[स्त्र--₹॥पत्यश्यासर 

व«स्प(ति--सावबृदाणा, सिसवी, सुपारी, सुरण, स्ट्रॉबरी. 

प्रणिशास्त्र--तिह, सोल, सुसर, स्थलजलच(, स्पंज. 

खादयशासत्र--तसाइदयंशात्य 

सखस[माजदशाछ(य--सट सायमन. 

धा(मँक व सांप्रदायिक--साबाथ, सुरापान,स्पंशौत्पर्श, 
स्वामोनारायण९थ. 

ज्योतष--सयं,:संयंमाला 

वद्यक--सश्रत, सतिकाज्वर, ह्पेंज 

क.यदा- सावराप्राय कायदा, स्राधन. 

शांसनशा[&--सुरापान. 

अ६शास्त्र--सिज्ञविक, स्मिथ अडॅम. 

तत्वक्षान-तुफो, स्पिनोकझा, स्पेन्सर, स्वा्थेवाद. 

युद्ध रा -ऐेन्य. 

क्रोडा शास्त्र--स्काट. 

हू-ह्यूम 

'हदुस्थान इतिहास, पा रा णि क.--हरिश्वंद्र, हिरष्य- 
काश. प्रा.चा न.-ऱहुण, हइमांद्र, हेहय, होयसळ, म सुल 
मा ना.--हुमार्‍यून, इद्रअह्ठी. म रा ठे.-हणमेते, हारेपंत 
फडक, ।!हूमतबह।दुर,,हाळकर. ह [ति हा:ससा हि स्य 
ह्यएनत्सग 


प्राद शक इ(तदह.स व भूगालळ, मुबह६, सिंध 
हाल, हृद्राबाद, कनाटकः---हेनगळ, हह्याळ हृळशी 
हावेरी, हुदेरी,". हुनगुंद, . हुबळी, हेबळी होनावर 


म हा रा ट्र.--हरणगइ, हवळी. मध्यप्रांत "-र्‍हरसद 


स्वात. । हिंगणघाट, हुशंगाबाद. सं युक्त प्रांत -7इंडिया,हशीरपूर 


हरदोाइ, हइसनपूर, हस्तिनाप्र, हाटा, हाध्रस, हापूर, 
हिमालय, म द्रा स.--हडगाद्री, हरपनहृष्ठी,हिंदपुर, होस्पेट. 
पेजा ब.-हमीरप्र, हरिआना, हाफीनाधाद, हिस्सार, 
हुश्‍्यारपूर, ब॑ गा ल.--हाटिया, रिलटिष्परा, हुगळो, 
होरा. बिहारआ रि सा.---हझाराबाग, हाझीप्र, हयवा- 
राब, हिंदोल. वाय ग्यत्तर ह इ.-हंगु, इझ!रा, हरिपूर, 
हिंदुकुश. त्र हझ्मदे श.--हंथवड्टी, हूझाडा. हेद्राबाद 
सं स्था न.-<हनमकोडा, हिंगोळी, हैदराबाद. म्हे सू र.-- 
हसन, हइळ&बिड. ब लुचिस्ता न.-हिंग्लज. न। ती.-- 
इलेषाई, हृव्यक, हळवा, हालेपाईक, होलिया. 

आशिया --हमदान, हॉंगकांग, हानोद, हिमालय, 
हिरात.जा त.-- हूण. न 

झरोप--हेनरी राने. प्रा दे शि क.-<हुंगरी, ह्वानोव्हर, 
हाम्बश, हालंड, हग. 

आफ्रिका--इलिओफेॉलिस ना त.--हाटेटाट. 

अम्नारंका-हाडुरस. 

वाढूमय, सं ॑छ त.--हषं,हळायुध, हमाद्रि. ४ दौ.-- 
इरिक्चंद्र. म रा ढी.-हुंसदास, हेमाद्रि. प्री क.--होमर. 
रोम न.-ऱहोरेस. ६ प्र जी.-हइंझळिट, होर्न, हाब्ज, 
दम. फरे च.-उह्षगो. ह तै.-णहिब्र वाडूमय. 

शास्त्र, तत्त्वज्ञान--हेगेल, हाम. 

औद्योगिक--हस्तिदंत, हाडे, हिरे, हिशबपद्धति. 

बासनशात््-हांब्ज, हुंडणावळ. 


७०७७000000... मोडल तोहण लनी 
वनस्पतिशास्त्र-हरभरा, हळद, हिरडा. 
रलायनशास्त्र--हर, हिंगूळ. च रि त्रे.-हाफमन. 
५दाथोविश्लान-हेल्महोल्ट्झ. 
प्राणिश्ास्त्र--हत्ती, दस, हार्डे, 
लिपी, अक्षरविका स.--ह. 

ळ॑. 
शिवी, अक्षर विका स.--&. 
क्ष-क्षमेद्र 
हिंदुस्थान, इत्िहास--पी रा णि क.-“क्षत्रिय« 
प्राचीन -क्षत्रप, क्षिप्रा. 
प्रादेशिक इतिह्वाख व झगोल--म ध्य हिंदुस्थान. 
क्षिप्रा. जा ती.-क्षात्रय. 
बाझूमय, सं स्कृ त.--क्षारस्वामी, क्षमराज, क्षमाश्वर, 
क्षेमेंद्र. ने न.--क्षेतकर. 
शार, नाट्यशशास्त्र-क्षमाश्वर. 
क-<-क्षयरोग. 
लिपी, भक्षर विका स.-क्ष. 
श-शेयवाद. 
वाडूमय--ज्ञानकोश. म रा ठो.-ऱज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वरी. 
शाख, ज्बातिष--ज्ञानराज. 
तत्त्वज्ञान--ज्ञेयवाद. 
अशैनिस््घय--ज्ञ. 
लिपि, अक्षरुविका स-ज्ञ. 


पिज्जा 


साची 


महाराष्ट्रीय ्ञानकाश. (स 


) ११५१ सातारा 


सांची --प्रध्यड्रिंदस्थ!नांतील भोपाळ संस्थानांत ह एक 
प्राचीन ठिकाण आहे. हे उत्तर अक्षांश २२२९ व पूव र. 
७७४५? यांवर वसलेलं आहे. सांची व भिलसा यांच्या दर- 
म्यानच्या प्रदेशांत बऱ्याच प्राचीन वस्तू दिसून. येतात. 
त्यांपैक्ती एक मोठा स्प व एक लहान स्तप,एक चेत्यग््ह व 
कांह्वी भंगलेल्या मूर्ती बगेरे महत्वाच्या आहेत.मोठ्या स्तूपाचा 
प्रास १२१ फट ६ इंच आहे असे ब्हूणतात. हा ख्रिस्तपूर्व 
२५० या चर्षी अशोकाने बांधला असावा 
सातपुडा पदषेत--अमरकंटकाच्या उंच पठारापासून 
( ८२" पूव रे. ) थेट पश्चिम करिनाऱ्यापावेता पसरलेल्प्रा ह्या 
पवेतश्रेगा आहेत. अमरकंटकापासून नेक्रुत्य बाजूत बाला- 
घाट जिल्ह्यांत एक पर्वतकडा १०० मेल लांबपर्यंत पसरला 
आहि. सातपुडा पर्वताचा हा एक फांटाच असूत्त याला 
“८ साले टेकडी ” पवेत अर्से म्हणतात. पश्चिमेकडे पर्वेत- 
श्रेगी निमुळत्या होत जाऊन पुढें पुढे अशिरगडाच्या 
किल्ल्यापर्यंत पवेताच्या दोन ओळी समान्तर रेषंत अशा 


आढळून येतात. तापी नदीची दरी यांमर्ध्ये आहे. खान- । 


देशांतील पर्ेताडा फांटा तापी व नभषेदा य! दोन नद्यांच्या 
दऱ्यांच्या सरहद्दोवर आहे.या पर्वेताची उंडी अंदाजे २५०० , 


फूट आहे. मेडाला जिल्ह्याच्या पूवस असलेले “ अमर- 
कंटक ” व “ चौरादाद्र *' नांवाचे दोन पठार ३५०० फूट 
उंचीवर आहेत. बेतूळ 
त्याचप्रमाणें चिखलदरा पर्वेतरांग यांची 
आहे. पेचमडी पर्वेताची उंची मात्र सर्वांत जास्त म्हणजे 
४५०० फट आहे. पंचमडी व बिखलदरा हा हवा खाण्याचा 
ठिकार्णे आहेत.एकंद्र पत्रंत ६०० सेल लांब पसरलेळा आहे 
सातारा, जिंल्हा.-ार्‍पुबई, नध्प्रविभाग. याच्या उत्त- 
रंत पण जेल्हा; पत्रस सालापूर जिल्हा; दाक्षणस काल्हापूर 
संस्थान व पश्चिमेस रत्नागिरी जिल्ह्या आहे. याची दक्षिणोत्तर 
लांबी १०० मेल व पृर्वपाश्चिम संदी ८० मेल आहे. लोकतख्या 
(१९२१) १०,२६,२५९.ह्या बिल्ह्यांत सह्याद्रीचे कमळ- 
गड, घेराटगड, भेरवगड, शेभू महादेवाचा व दातेगड फांटा 
अत्ते ५ फांटे आहित. तज्जनगड, अजिमतार', पन्हाळा 
कमळगड, मच्छॉंद्रगड, तस इशिवगड दातेगड प्रेराटगड 
भैरव्रगड, पांडवगड, वासोटा इत्यादि किल्ले आहेत. लहा न- 
मोठ्या नद्या एकंदर ११ आहेत. कृष्ण, ही सात मोठा 
नदा या जिल्ह्यांत १५० ऑल वहात याशिवाय का्यना 
व!रणा, वेण्णा, नीरा, प्ाणगगा उरमाडा वगर नद्या आहत 
येथीळ दवापाणी चांगर्ळे आहे. ऐन उन्हाळ्यांत ७६-८४ 
उष्गमान असते. या जिल्ह्यांतील ठिकाठेकाणी पडणाऱ्या 
पाऊसांत फार फरक आढटतो. सह्याद्रीचे उंच (शेखर ज 
महाबळेश्वर येथे १०० ईंच पाऊत पडत; व फलटण सस्था” 
गांत अगद थोडा पाऊस पडतां 
अभ्नीन व पिकः-लसद्याद्रीच्य़ा पा 
भट, मध्यभागांतोल जमीन काळी आहे. पुर्व 
श्र 


यथपराची जमान मुरमाड 


जिल्ह्यांतील खामला पवेतरांग व 
उंची ३७०० फट 


ळु्ड माळरान 


| 


। आदिलशार्द्दाचे 


बरंच आहे. ह्या जिल्ह्यांत पिके विविध येतात. भात, राळा 
वरी, नाचणी, वाल, वाटाणा वगर काळण, पिक पुष्कळ 
पाऊस पडणाऱ्या भागांत होतात. काळ्य़ा जमिनींत शाळू, 
गहूं, हरभरा, तूर, बाजरी उडोद, भुईमूग, मूग, चवळी 
वगेरे धान्ये पिकतात. माळर[नांत अरगडी, डुकरी, कारळा, 
करडी, तांग, बाजरी, तूर इत्यादि धान्यें पिकतात. वागा- 
इत जापिनांत ऊंत्त, हळद, विड्याची पानें व भाजीपाला 
होतो. शिवाय आंबे. केळी, पेरू, द्राक्ष, डाळिंबे, लिर्बे वगेरे 
फळेंहरि होतात. 

खनिजपदार्थ:--जावळी, पाटण, शिराळे पेटा 
लोखंड शांपडर्ते. पंचवीस वर्षांपूवी घावड 
काढून त्याची शेतीची हृत्यार॑ करीत पण 
मालामुळें त्यांचा बदा बसला. 

व्यापार व उद्योगधंदेः--जिल्य़ांतील मुख्य धदा शेतीचा. 


यांत 
लोक लोखंड 
परदेशी स्वस्त 


दुकडा ७० लोक शेतकरी आहेत. कऱ्हाड येथे आगकाड्यांचा 


कारखाना आहे. साताऱ्य़ास्त तांब्यापितळेची लहानमोठी 
भांडी तय्नार करत!त. नाग ताळक्यांत बांगड्या तयार 
होतात. तातगांवरोडला सरकी काढण्याच्या! दोज गिरण्या 
आहेत. इस्ठामपूरला २शमी स॒कटे चांगल्यापैकी तयार 
होत!त. पळतीस घोगड्यांची पेद!स ह्योते. ह्या जिल्ह्यांतन 
वार्न्य, भाड, ररामसा कापड, धागड्या वंचरे बन्त बाहेर 
जातात 

दळगवळण:--संदने:-मराठा रेल्वेचा फांटा या जिल्ह्यांतन 
बेळगांवकडे गेला आहे. गाडीरस्त्यांत पुर्ग--सातारा नवा व 
जुना असे देन्ही माग प्रचारांत आहे. याशिवःय पढरपर 
महाबळश्वर, के'ल्हापूर, चिपळूण, बेळगांव वंगैरे गांवी जाण्याचे 
रस्ते आहेत 

राज्यव्यवल्थ[:--या जिल्ह्याचे १९ ताळुके आहेत. इतर 
जिल्ह्यांप्रमाणे कलेक्टर जिल्ह्याचा मुख्य़ असतो. व त्यास 
मदतनीस म्डणन अतिस्टिंट व डेप्युटी इलेक्टर असतात. 
शिल्ह्यांत १२ म्युनिसिपालिय्या आहेत. जिल्हा व ताळुका 
छोकलदोड अतून शाळा, सडका, दवाखाने वगेरे सावेजनिक 
हिताची कार्म बोडोच्या अधिकारांतली अततात. 

इतिह्वातः -ख्िस्ती शकापूर्वी २०० वर्षे येथे बौद्धांच्या 
वसाहूती होत्या. ख्रि. पू. ९० पातून लिस्तोत्तर २०० पर्यत 


-आंप्रभुत्यांच्या ताब्यांत तातारा जिल्हा होता. यानेतर१४व्या 


शतकांत मुसुलमानांच्या ताब्यांत हा प्रांत जाईपर्यंत मधील 
काळांतील इंतिहास्त उपलब्ध नाहीं. कांडी ताम्रपटांवरून 
चालुक्य व राष्ट्रकूट घराण्यांच्या अमलाखाली तातारा असावा 
असें वाटते. १२०न्ते १२०० पर्येत देवगिरीच्या यादवांच्या 
ताब्यांत सातारा होता. पुढें हसनगंगूच्या बह्मामनी र'ज्यांत 
सातारा मोडत असे. पुढें सन १४८९---१६८६ पर्यंत यावर 
राज्प अक्षे. स. १७२० त हा मराठ्यांच्या 
ताब्यांत गेळा ब मराठेशाहीची प्रथम राजधानी तेथेच होत, 
१८४८ सालच्या पुढें इंग्रजांच्या ताब्यांत सातारा गेला. 


खादाबाद 


मो छाखो पता वयात अ व माज्या छ ७.--त्तःतारा जिल्ह्यांतील या त!लक्याच्या दक्ष 
गस: कऱ्हाड ताळुका आहे. क्षत्रकळ ३२० चो. शेल असन 
लोकसंख्या (. ३९१ ॥ १ वाट करड आड. तालुक्याचं म&7 
ठिकाण सातारा आहे सज्ञनगड, यवतेश्वर मा ळाटेश्व 
घावडश ववर क्षेत्र या तालुक्यांत आहेत. यांत एकंदर 
१४८ गांत आहेत. कुभ्णा बव तिला मिळणाऱ्या नद्या या 
ताठुक्‍यांतुन वहातात 
श हृ र.--तातारा जिल्ह्याध व तालुक्‍याच मुख्य ठिका 1 
आजमतारा किल्याच्या पायथ्याशी ६ शहूर वसले आहे 
ययथाल हूवा उत्तम असते यवतेश्वर डोंगरावरील पाणी 
ग्रावात आणल आहे रात म्युनितषिपालिटी ( स्शापना 
१3८५३ ) आहे. गांवाची लोळसंख्या ( १९०३ ) २६,०२२ 
वाराच्य़ा नांवावरून पडले 
ऊवा गोठ, यादवगोपाळ पेठ *यकटपुरा, चिमणपुरा इत्यादि 
स्थळ्व्यक्तावशिष्ट नांब॑ असलेल्या नऊ दह्या पेठा आहेत 
शहरांत पंशवाइ काळांत बां 
आहत. %. पारतलीस यांनी 
वत्तूच प्रदश्नने (म्याक्षियम) येश्र आहे शहर स्टेशनपासन१० 
मढ लांब आहे. सातारा हे दष्कराच ठार्ण आहे या ठिकाणी 
दान माठ! हायस्कुल चालतात 
रातहात:--सातार शहरा 
हाय. हृ शहर शाहूमहाराज. वलावेळ(१3७२२ -ना. सा.रा ) 
याळा जुन्या कागदपत्रांतन सप्तर्षा अस उड आढ 
ळत. तथ शाहूने आपले राजजाडे बांघडे च इतर सरदारां- 
नाहू राजवानार्चे शाहूर म्हणन तेथ वाडे बांबले होतेच 
शाहूनं रगमहाल बांधल! पृग तां पढं जळाला 
इतर काहा तरदारांचे वाडे ) 5५ 
लागून जळाले, त्यानेतर वेशठ 


टलळ 


याव वाडे वांबले ना ,, यत्रत- 
श्वराच्या ड!(गरांतन ॥हूनच पाणी जाणन त शाहुनगरांत 
खळावल,. येथील किल्ला पन्डराळ्य!च्या 
स. 9११९० त बांधलेला आहे 


'सादाबाद--वंयुव 1 प्रातांत मथर! 
<॥ल, क्वत्रफळ १८० चारस मल 
१०८८८६ 


जल्ह्यांतील तह. 
लाकलहय़ा (१२९०३ 3) 
या देदाशेलात १२७ ख&। व २९ ठाहरं आहद्देत 
तद्वाशलळाच्या नंत्टुत्य दरानं यसुनानदी वा 1९०२ साल 


गयानदाचा कालवा ह्या तहृसिलात सुरू झाला. मख्य पाक 
कापसाचे आहे 


[द((११८४.-१२९२ )र्‍र्‍याचे 


द्वन अथवा मुशरिफ उद्दांच अर्ल द्वात 

आपला आश्रयदाता ताढ झगी याच्याव 
पाताळ नांवाजलळा लेखक ११८६ ३ 
जन्मात आला. सादी बगदाद यय 
२० व होता. सुमार १२१० पात 
कात दूरवर पसरत चालली 

नत्र्‌ त्यार्ने आपलें वक्ष 'सु 


रन घेतले. हा इरा 
या खुमारास शिराझ येर 

शंक्षणाकारेतां सप्नार॑ 
न त्याची व]दुःमर 
वयवद्दारापयागी तेत्त्वद्याद्न 
कोपर्था सेश्र्र्‌ 


महःराष्ट्रीय ज्ञानकोश. ( स , १५२ 
ज्यादा. 


ल्या ७ पेठा खेरांजकरून रामभा- 


ळल एतिहासिक प्रेक्षणीय वाडे 
सय़ाहेत केलेल्या ऐतिह्यातेक । 


शाहूनगर हु पूर्वा्चि नांव | एक शहर व८५खेडा आहेत. ह्या ता 


। सख्या (सन १९११) ६३३३० आ 


पेशव्यांचे । 
रताढा दाळोच्या रात्री आग ! 


दुसऱ्या भोजराजानें 


खसाबजग 


दिळ. पुढे तो दस्म!स्कस येथ राहिळा. तेथ तो धर्मोपदेशक 
म्हणन 


ह्ण मालदा अल. पूढे द्मास्कप्तला केटाळन तो 
| जञरुत्तलेमच ॥॥ अवळ्च्या अरण्यांत राह लागला. परतु येथ!हू 


| त्यांच्या एकांतावा व शांततेचा भग जाला. कांहा फ्रच ्म्ना 
काना त्याला केद केळें ब काबा कष्ट करावयात लाविठ. 
| तेथून त्याची सुटका झाल्यानंतर त्यानें उत्तर आफ्रिका, 
! आशरेयामायनर वगेरे ठिकाणा प्रवात क्रेला. वयाला ७० 
। वेष होइपयंत तो. पन्हा शिराझ येथ आला नाहो. इ. स. 

१२९२ त वयाच्या १०८ व्या वर्षी सादो मरण पावला 
: प्रवासांत त्याला आलेला जगाचा अनुभव, निरनिराळय़ा 
| देशांची संपूणे माहित, मानवी स्वभावाची निराक्षणशक््ति, 

अंत:करणांतील उच्च कल्पना, यांमुळे त्याला आपले दोन 
मुख्य अंथ: ( १ ) वुस्तान ( फलोद्यान ) व( २ ) गुलिस्तान 
। ( गलाबाचा बाग ) हे तीनच व्षोत संपवितां आले सादान 
। भावगातात्मक ढाव्यह्ि लिहिले आहे. त्याच्या 

सरस भाषावाष्रिव व संगरीतमाधुर्य इतके नसले तरी ते काव्य़ 


करुणरततान ब सत्याबह्दलच्य़ा निर्भीड प्रेमाने ओतप्रोत भर- 
| लेल आहे 


:_ स्वानंद तालुका ्मुबइई,अमदावाद जिल्ह्याच! हा प्रध्य 


तालुक द्वोय. याचे क्षेत्रकळ ३००८ चारत्त सेल आहे. यांत 
ळुकयाची एकंदर लॉक 
सानद्‌ गांव तालुक्याचे 
याची लो. सं. ७००० आहे. हुं अन- 

आयू. रेत्वेनें १८ मेलांवर आहरे. 
। सेन १८८५ साली ह्या शहराला म्य नलिपालिटी मिळाली. 

सवण --सावणाचें ओस्तत्व भगदी 
नाहं. हिंदुस्थानांतहि २४ ह वर्षापूर्जी साबण दिछ़ो, अपरा, 
केपडगज इत्यादि ठिकागी होत हाता. ता पायडबखार, खारी 
माती, चुना व तेल ह्यांच्या साहाय्यानें करोत असत ब अज- 
| नाहू करतात. परत आ[पल्याचडे साबणाचा उपयोग नुसता 
। फैपड्यात लावण्य़ाकारितांच करोत असत हल्ली साबणाचे 


! अनेकविध उपयोग हाऊ लागले आहेत 
लागणारा 


साबणास 
कास्टक सोडा ब पोट्याझ हांदो 


| पासून घद्ट व दुसऱ्य़ापास 


न पात 
। तॅलांमध्य वनस्पतिज व प्राणेज 


चणोमुळ हिळ्र्‌ 


काव्यात 


। सुख्य ठाण अपन 


। 


। दाबादपासन वा 


अर्वाचीन वाटत 


& ताब्‌ होतो. या दोन्हीहि 
परतत धामक अड 
परतत. याशिवाय 
म सरुफेर पापडखार 
हव उपगोग त - 
प स्थुळ्मानार्ने खनिज, 
... ेथ्मात' पाहता भेताल, या 
रा 
। निरनिराळया प्रकारचा साबू 
; गजे तेलांत फ्राफिन व 


ज्ञ तलांत-मण संज, 
षत (३ 


। २०५ (च 


मुल्य हो 
। माशाचे घेळ इत्याद मुह वनरपतिञ तेळांत 
पुतज (९ 


स्ाबण महाराष्ट्रीय हानकोश. (सख ) १५३ वनयमन यति नकोत, (स) (बद... त्ता 
क कावेदन्कजिळ तोही 
अपाना मंग, कोकव3ल, खोबरेल मोइडा तेल हा मुख्य होत; । पालथी घालावा व पेटोंच्या बुडावर जरा ठोकावे. म्हणजे 
याशव'य जवत, खतखत, व॒कित्येकांत तूपाहे घालतात. । साबणाची ढप खाला पडेल. मग त्यावर सारख्या अंतरावर 
सावणाची कृति एकच अश्ली नाही. निरनिराळा प्रकारच्या खुणा करून त्या खुणांवरून तुरुड्यांचे वार कापावे. 
साबणांनां त्यांच्या गुणधर्मांप्रमाणे निरनिराळे पदाथ कम- घुण्यःचा थंडा साबण:---खोबरेल ५ पोंड, च्बी ६ वोंड 
जास्त प्रमाणांत घालावे लागतात १८-९९" अश सोडा २ पोंड व पाणी ६ पोड. कृति वरील 
छावणाच्यासुल्य कृ ती.-ऱया दोन आहेतः पाहिळी | या रीताने साबण तयार झाला म्हणजे पेटांत घालण्यापर्ती 
बड! कात व दुसर गरमक्काते. (१) थंडी कृतिः-दिखाऊ | त्यांत १ पौंड पापडखार व ३ पोंड पाणी ह्यांचा द्रव घालावा 
साबण फक्त ह्या कृतांने करतात. ह्याला श्रम थोडे लागतात. | व ते मिश्रण चांगले ढवळावे व त्याचा एकजोव करावा 
व ह्यामध्ये पाणी फ'र मिसळावे लागत नसल्यामुळे ह्याला पापडखार[एऐवजो सिलोकेट ऑफ सोडा वापरला तरी चालेल, 
जळण कमी ळात. सावण वाळण्यासाहि वेळ लाग नाही. | ह्या साबणास रंग द्यावयाचा असल्यास तो प्रथम ?लांत 
पण ही कृति कितीहि जपून केळी तरी ह्या कृतीर्ने तेल व । किंवा सोडयांत मिसळाव!. हर्सेच वास द्यावयाचा असल्यास 
सोडा ह्यांचा पूर्ग संयोग होत नसल्यायुळे ह्यामध्ये तोडा सांडा ढवळून झाल्यावर मग वास घालन ढवळावे वास 
जरा ज्ञास्त राहतो. ह्या तोड्यांचा परिणाम त्वचेवर होतो. । देण्यापर्वी रँग दिलि चालेल. झोडा मिसळतांना वास 
हा अंगास लावल्य़ास अंगाची आग होते ब अंग मऊ न इऊ नय कारण त्यामुळे बराच वास फुकूट जातो 
होतां खरखरांत होत .बहुदेक नवे १ छोटे कारखानदार ह्याच (२) साबणाची गरम कृति:-खोबरेल किंवा समुद्रलावण 
कुताडा अवलब करतात.पण ह्या साबगास चांगळे व कायमच । प्रमाणः १ ५० पाड खोबरेल, ९८ ९८ सांडा २ ५पाड--पाणी 
भिर्‍्ह्ाइक ।मळध नाह. तर ह्या सावणाचा कपडे धुण्याकडे । २७०.ह्या कामा २ लोखंडी कढ्या णाहिजेत. एक २५० पोड 
व यात्नरक कापत कल्याच सळलेले हात घुण्याकड चांगला ।! पाणी मावेल इतका असाची व दसरी ५०० पाड मावेल 
उपयाय हाता. हा. साबण खाबरल तेलाचा. फार लव- इतक असावा. वरे लिहिलेल्या मिश्रणाहन कमी किंवा जास्त 
कर तयार हता. कारण तोमर द्रवाने ह्याचा साबण लवकर | ज्या प्रमाणाने साबण करावयाचा असेल त्यामानाने कढ्या 
बनता असाव्यात लहान कढईत सोड्याचा द्रव करावा मोठ्या 
साबरल तेलाचा थड! साबण:-१'५ पॉड (रत्तळ) उत्तम कढइत साबण करावा. मोठ्या कढंडत खोबरेल दोळानीपन 
खाबरल तल घ्यावे व त थाड गरम झराव. त्यांत ९८-९९ साधारण गरप्त करावें. म्हणजे बितळं लागेल मग त्यांत 
अद्याचा साड्यांचा द्रव घालावा व भिश्रण चांगळ भर्धा- | सोड्याचा! द्रव थोडाथोडा घाळन ते मिश्रण ळोड वाड्याचे 
पाळण तास ढवळा. लोड्याचा दव करण्यासाठी ३ पोंड सारखं आतल्याभांत ढवळावे. ह्या कामी लहान होडग्याची 
सोड्याची पूड घेऊन तांत १२ पोड म्हणजे बौपट पाणी जुना वेल्हा [तळाला तर वरे. नाहो तर सागवानाचें किंबा 
घालावें. हा दव अल्युभिनच्या कवा लोखंडाच्या भांड्यांत दतद्ठार लाकडाचे ढवळणे तयार करावें. सागवानाच्या ढवळ- 
करावा, साबण लवकर ६द्द व्हावा अश इच्छा असल्यास ण्यांचा रग प्रथम थोडासा साबणास यइल पण झ्रग पुढ 
सोड्यांत फक्त ६ किंवा ७ पोंड म्हणजे सुमार दुप्पट पाणी | फारसा येण'र नाही. दवद्ठाराचा तर फारच थोडा रंग येतो 
घालावें. ह्या सोड्याचा द्रव फक्त पाणी ब सोडा मिसळन साड्याचे पाणी तपेपसंत साबण शिजवावा. ह्याला शिजण्यास 
ढवळल्यानें होतो. तों द्रव होतांना आधणाच्या पाण्याइदका । सुमार पांच सह; तास लागतात सोडयाचा द्रव एवढ्या 
गरम हातो. हा जरा निवून द्यावा. _ सावरले टब हा | वेळांत संपेल. अश्या रोतीनेंच मंदाम़ोवर साबण शिजविला 
सोडा ह्या दोहाची उष्गता सारखी ठेवावी ह उष्णता । पाहजे. नाहांतर आणखी जास्त पाणी घालावे लागेल त्यान 
१५०" किंवा १५५" अशेपेथेत ठेवावी. दोह च मिश्रण । मुळें जळणाचा खर्च विनाकारण जास्त होईल. त्याचप्रमाणें 
सारखे ठेवल्याने साबण लवकर होतो. भग हुं मिश्रण साबण उतू जाऊं नये, अशी व्यवस्था करावी मोठ्या 
यांगळे ढवळारवे,. हु भिश्रण मग घद्ट होऊं लागेल. > , | कारखान्यांत साबणांत वाफेच्या नळ्य़ा सोडन त्यानें साबण 
क!कबीहून जास्त घट्ट झाळे म्हणजे ते. ढवळण्य़ाचे बंद | शिजविण्याची व ढबळण्याची व्यवस्था केळेडो असते. जळणा- 
करावे. हा द्रव एक चौकोनी लोखंडी पेटत घालून ती- । साठी लांकूड किंवा शेणी वापराव्या! पण घाबण मोठ्या 
वर लोकर[वी फडकी गुंडाळून तो. एका बाजूत्त पण गरम । प्रमाणावर करावयाचा असल्यास भद्टोत लाखंडाची जाळी 
ठिकाणा ठेवावी. पाणी दुप्पट घातलं र अते तर साबण | घालून तीत दगडी कोळसा बापराव! दगडी कोळशाबरोबर 
तन दिवसांत तयार होईल; चौपट घातलें असेह तर साब- | इतर फुकर कबोध ह व!परलें तरी चालेल 
णात आठ दिवस लागतील. साबणांत पाणी ज्ञास्त बिन साबण पो न लमी नाचून पाणी घाल- 
म्हणजे त्याचा एकझीव बांगला होतो व क्षार जरा दता धात तक धृ र ह! न्य १. मग पुढे आणखी सोडा 
धरा राहता साबण ६£ क्षाला म्हृणजे त्याच्या बाज़ वाळ । बाल्या व ब क पामी चीक खाली साबण 
कोगतीळ, मद्य ती पेटी एक दिवस उघडी ढेवावी व हंग | अर्धेवट बनलेला 1 थर [देतळ. सुमार 


क यययस्ममासगगझगयात याय 


स्कावण 


न तासांनी साबणाचा रंग .पिंवळट व अर्धवट पार द॒ डक 
होळ लागेल. पांच तास पुरे झाल्यावर सर्वे,सावण' बारदुणरक 
हणजे पाण्यासारखा दिसं:लागेळ असा रंग आला म्हृणज्ञे 
साबण होत आला असे समजावे. असा रंग. झाल्यावर थोडा 
साबण कांवेवर घालावा. म्हणचे चार पांच_ मिनिटांत 
स!बण थेड व घद्ट होऊन त्यःचा कळपा निघेल. ह्यानें दात 
धुवन पहावा. ह्वाताला जास्त बुळबुटीतपणा लागून ओढ 
लागल्यासारखी वाटल्यास त्यांत सोंडा अद्याप चांगला पि"- 
ळल! गेला नाहीं असे समजावे. सावण वुळबुळोत लागून 
कंस रूमी निघाल्यास तेलं जास्त आहे अर्स समनारवें. सावण]. 
मर्ध्ये चुकून तेल किंवा सोडा जास्त झाल्यास पुन्हां ते पदार्थ 
घाळून साबण शिजवावा. पण अश्या वेळी संबिणे पुन्हां चार 
पांच तास शिजवावा लागेल. व साबण चांगला बनणार 
नाहीं. साबण कांघेवरून निघं लागल्मापासन अर्धा तात 
आणखी शिजवावा व त्यांत रंग घालावा. साबेण साधारण 
निवण्यास सुमार॑ दोन तोन तास लागतात. आंघोळीच्या 
पाण्याइतदधा निवाल्यावर त्यांत वास घालावा व मग पेटींट 
ओतावा. साबण पेटांत घालून तो घट्ट होण्यासाठी तसाच 
ठेवावा. सुमारें ३०-४० तासांनी साबण अगद घट्ट होईल. 
मग ठराविक पद्धर्तानें साबणाची हेप काहून त्याचे बार, 
वड्या वगेरे कापाव्या. 
अंगाला लावण्याचा साबण एकदम करीत नाहांत. तेल व 
सोडा ह्यांचा साबण करून ठेवतात. व मग तो पुन्हा वितळ- 
वृन त्यांत रंग घालतात ब वास देतात. अजा साध्या स!ब- 
ण!स सांटवणीचा साबण अर्से म:णतात. 
साबणा[ परीक्षा:--(3) साबण जिभेला लावल्यास 
जिभेला चटका बसल्यास त्यांत सोड्याचा भाग ज्ञाशूत आहे 
अर्श हमजावे साधारण क्षारासारखा लागल्यास सोडा व तेल 
याश्य प्रमाणांत असून साबण चांगला शिजला.गेला आहे 
असं .समज्ञाव, तेलकट .लागल्यास तेल जास्त झालं आहे असे 
समजावे.(२) रड लिटमस पेपर घेऊन तो सांबणाच्या पाण्यांत 
घालावा. तो. जद्यांचा तसाच र[ट€्ल्यास साबण. 
झाला असं समजावें ब फिळट निळा झाल्याल 
भ!ग जास्त आहे असे समजा. पण असा साबण उपयु'क्त 
आहे असें समजावें. गडद निळा झाल्यास सोड्याचा अता 
जास्त आहे अते समजाचे 
खांबरला'चा साबण मिठाच्या प.ण्यांत वितळत असल्यामळे 
द्दा साबण करतांना सोडा व तेळ अगदी विनचूक मोजन घ्या 
साबू (नरानेराळ्य़ा प्रकारचे असतातः &ंगास लावण्याचा, कप 
धुण्याचा, खरूजनाझक, खवडेन|दाक, सुगंधी साबण, ओषधी 
स,बण, हुजामत|चा साबण, & देतमजनाचा साबण इत्यादि 
साबणाचे प्रकार असून यांत कितेक उपप्रकाराहे असतात 
कपडे घुण्याच्या,साबूंत अल्ली थोडा जास्त राकाबी 
लागतं, पण तो अविक स्वस्त रण्यासाठी त्यांत सोड 
1७लंकेट, काब|नट ( सह्फट वगरे क्षार, मोठ खड 


चांगला 
सोड्याचा 


याचे 
शख- 


ह यअससससल्बे 


महाराषट्राय शानक्षोळहा (स ) १२५९ 


-:--३:८८::::<<<>३३:२-२-डददबबबबडडड्ब्ड><<<<२<२२२द२<>7शाा22>>>>><>२२२२२२२२_२२__ई:२.२३डडपय्पणणण१6555१575957532?2ा”स24_”- 


। अ॥ण सातव्या दवश बि 


सलाषाथ 


>> 


जिरं, तुरटी, कोंडा, चिकणी व चिनीणातो, लांकडार्चे भरत, 
वट!ट्याचे च धान्यांचे पोठ,रेती, दगडाची सुकटी,गूळ किवा 
साखर पाणी वेरे घालरात;स्वस्त,डलके जिचस मिसळून त्याचे 


। वजनवाढवितात. साबणासाठी लहानमोठत्र कढया मिळतात. 
तो| 
। 


सावणाच्या ठढेपोच्या पेटया, साबण कापण्याची लांकडी यज, 
ह वि. क कहा कड ती य त ती ज्‌ 

वडया दाण्याचे प्रेस, सांनेवगर साहित्य मेसते तांबट त्रदस , 

एंन्जिनियत्त-ग्वाल्हेर येथें व मेसपे आगलवाडा अँन्ड सन्स, 


. बंगलोर कोलांचे कारखानद्‌!र धारवाड ह्यांजकडे मिळेल. 


साबणाच्या डिंवा इतर कोणत्याहि धंद्यांत मुख्य घ्यादांत 
ठेवण्याच्या गोष्टी ब्हृटल्या म्हणजञे कारखान्यास मुबलक 
जाया, भरपूर पाणी, तेळ वगेरेंचा पुरवठा, विक्रीची सोप्र 
आणि माल पाठविण्यासाठी स्टेशन किंवा बंद्र जवळ ह्या 
होंत. त्याचप्रमाण माल तयार करतांना नेहमी एकाच नमु" 
न्याचा झाला पाहिजे.प्रसंगो नुकतान झालं तरी त्यांच्या गूण" 
धर्मात फरक पडूं देऊ नये. प्रथमच माल बाहेर काढण्या- 
पूर्वी महाग साळ जितका कमी वापरतां येहेल तितव्हा वाप- 
रावा. च सस्ते ताल जितका जास्त वापरतां येहेळ तितका 
बांगला. नवीन सुधारणा करणें झाल्यास पूर्वीचे युणथर्मे न 
वाढले तरी चालतोळ पण कमी होतां कामा नये. नाहीतर 
यिऱ्हाईक विनाळारण नाखुष होईल व मालावरचा लोकांचा 
विश्वास कपनी होईळ. लोकांचा उत्तरोत्तर विश्वास वाढला 
पाहिजे असच घोरण स्वीकारलं पाहिजे. धुण्याच्या साबणाचे 
मोठे कारष्षानदार तेल स्वतः काढतात व अंगाला लावण्याच्या 
साबणाचे कारखानदार अत्तर किंवा मसाल्याची तेले ₹ूतःन 
करण्याचा प्रयत्न करतात. ह्यामुळ त्यांनां साबण नेह्ठरमी 
एकाच भावानं देतां येतो. [रा. स. वा. परांजवे व श॑. य. 


। गग यांना पाठाविलेल्या माहितीवरून ] 


साबरमती नदी--पश्चिम हिंदुस्थानांतील एक नदी 
हां ऐवाडांत उगम पवून नक्तत्य दिशेनं खंबायतच्या आखा- 
तात [समळ्ते. इंद्र सस्थानांतून चाहणःरी सावर आणि ह- 
भदनगरथवळून वाटणारी रातमती ह्यांच्या संगमरापातन 
झालल्या नदोला हूं नांद आहे अहभदाबादपासन ३० 


मावर हिल वात्रकनदी मिळते. येर्थे कार्तिकांत दरवर्षी 
पुष्कळ यात्रेकरू येतात 


खाबाथ--याचा सामान्प्र अर्थ 
छोचा दिवस * ( रेस्टडे ) असा 
दिवघ ज्यू घमोमध्ये व 


नियतकालिक ' विश्रां- 
असून त्या अर्थाने द्दा 


ह. त्यानेतरच्या खिस्ताधर्मामध्यें 
पाळडा जाता. त्याला ' ठोंड्स हे ' मर्‌ हे म्हणतात. मुसुल- 


मानी धमामध्ये अलजुमा म्हणजे सभा ( प्राथनेची ) भर- 
ण्याचा (दिवस युक्रवार हा पाळला नात असन तौ चाल 
आयू १ खस्ता घमाचेंच अनकरण आहे. पण मुसुलमान 
लाक प्राथनेच्या वेळेपरतच काम बदू ठेवतात. उलटपक्षा 
जय (> काक सब दिवस विश्रांति घेतात. &वरानें 

।चंसाण करण्याचे काप सहा दिवस करून संपबिलं. 
श्रात घेतला, झसे बाभथळजंथांत 


साबूदाणा 


तीचा व प्रार्थनेचा दिवस म्हणन खिस्ती लोक पाळतात 
बाद्धधमा लोक उपोसथ नांवाचे दिवस उपव!स करून ऐहिक 
कामकाज बंद ठेवून पारमार्थिक कृत्यांत घालवितात. असे 
दिवस पोर्णिमा, दोन प्रतिंपदाव दोन अष्टम्य़ा इतके दरमहा 
पाळले जातात. बोद्ध लोकांतील उपोसथ दिवसांची कल्पना 
हिंदु-आये लोकांतील उपवासाचे दिवत्त या कहपनेपासन 
घेतलेली आहे. प्राचीन बाबिलोनी लोकांमर्ध्ये हो साब!थ- 
डेची कल्पना होती आणि पोर्णिमा ( या दिवशी चेद्र पूणे- 
पर्णे प्रकाशन विश्रांति घेतो असं भासते ) हा दिवस या 
अर्थार्ने पाळला जात असे. 

साबाथ डढिवसासबधार्ने कल्पना प्राथभिक अवस्थंतील 
समाजांमध्ये शुभ व अशुभ दोन्ही प्रकारच्या आहेत वत्या 
अनेक प्रकारच्या कारणांनी उत्पन्न झाल्या आहेत. स्रृगया- 
वत्तींतील लोकांनां शिकार मिळेपर्यंत काम व मिळाल्या” 
नंतर ते अन्न संपेपर्यंत विश्रांति असा कार्यक्रम असल्यामुळे, 
आणि पटद्ठुपालव्रतींतील लोकांमध्यें रोजच गुरे चारण्य़ाचें व 
दूध काढण्यार्चे वंगेरे कामे करणें जरूर असल्यामुळे अल्ञा 
अवस्थेतील समाजांत साबाथ-डेची कल्पना मुळींच नसते. 
कृषिजींवी समाज बनल्यावर साबाथ-डेसारख्या दिवसांची 
कल्पना उत्पन्न होते; आणि कोणी ब![जाराचा दिवस स्हणन 
कोंगी धार्मिक कायांचा दिवस म्हणन, तर कोणी उद्योग- 
थेद्याला अशुभ दिवस म्हणून साबाथदिवसाप्रमार्ण कांह 
ठराविक दिव्या रोजचे कामकाज वर्ज्ये करतात. 


साबूदाण[--पावूदाणा.हा राब्द मलायी “ तागु ” 
पासून आपल्या भार्षेत आलेला आहे. हें झाड ताडाच्या 


नाताचे व त्यासारखे असन ह्याच इंग्रजी वनस्पतिशास्रा- | 


प्रमार्णे नांव भेंट्रोक्ष्तलांन अर्से आहे. सावृदाण| हा मलायी 
पदार्थ आपल्या उपहारामध्ये व मुख्यत्वेकरून उपवासामध्ये 
कसा व केव्हां आला हे निश्चित सांगतां येणार नाही. पण 
इतकेच सांगतां येहेल कॉ, तो मद्रासी किंवा सिलोनी लोक 
जेव्हां मलाया वेटांशी व्यापार करीत होते त्या वेळेपासून 
इकडे आला. साबूदाण्याच्या इतिहासामध्ये सिंगापूरचे वणन 
व माहिती जरूरींची आहे; कारण त्याच ठिकाणाहून स्वै 
जगाला त्या पदार्थांचा पुरवठा होत असतो व मलाया 
बेटांताळ सर्व उत्पन्नाचा खप करणारी हो मोठो बाजाराची 
प साबदाण्याविषयी लोकांमर्ध्यें अजून पुष्कळ 
कल्पना आहेत व सर्वसाधारण समजूत अशी आहे को, (१) 
तो झाडाच्या ढोळीतन दाण्याच्या रूपानें (२) किंवा बुंध्यां- 
तून चिकाच्या रूपार्ने निघतो. कांह डि असो;तो फार सात्विक 
वे दमदार आहे असें आढळून भाल्यानंतरच भग त्याचा 


प्रवेश आपल्या वैद्यकशात्रांत व नंतर धमेशास्रांत झाला. 


या झाडाच्या पोटजाती ६ असन त्या फक्त मलाया बेटें 
[गिनी ब फिजी येथपर्यंतच फक्त सांपडतील व त्यांची 
२१ 


महाराष्ट्रोय शञानकोश. (स ) १५५ 
न ॥"72--2-""-------:>._“--**नचर्‍च्चऱ्च्च्चर्‍न्च्ाम्ललल्ल्लला-------- ममस्कमामादवनदवानामनन 
सागतल असून तदनुसार रविवार हा साबाथ म्ह. विश्रां | झाड विषुववत्तापासन १० 
। आढळून येतील. ६ पोट जातींपैकी फक्त दोहांची लागवड 


सावूदाणा' 


अंश उत्तरेकडे व दक्षिणेदाडे 
( मे. रंफो व मे. सागुस ) मोठ्या प्रमाणावर करतात; पैका 
पाहला कांटेरी त दुसरा विनळांटेरा आहे. दतऱ्याला मलाया 
लाक“ सागुप्रेमपुवान (स्री साबुदाण्याचे जाड )अस म्हणतात 
मलायामध्ये ओलसर जंगलांत ( १2 फॉरेस्ट राजनमध्यें ) 
आर्चा लागवड दृष्टोत्पत्तीस येते. हॉ. झाडे उत्तम थेण्याचे 
ठकाण म्हणज अगदीं दलदलीची, खोलगट, नदी व खाडी- 

ठच सपाट व ज्या ठिकाणी मांडीइततका चिखल 
असल्याकारणाने ओसाड पडलेल्या जागा असतात, ह्यांमध्ये 
या झाडाची लागवड उत्तम होते. झाडांची लाग्ह्नेंड बी किंवा 
चुरापातून करतात. बीं लावल्यापासन १२ते ३८ माहून्यांनीं 
राप शेतांत लावतात ते लहान असतांना त्याच्या बुंधावर 
काट अस्ततात.पण जसजसं तं स्वसरक्षण करण्याला योग्य होते 
तसतसं वुबावरोल कांटे गळून पडतात. झाड लावल्यापासन 
त्याचा पूण वाढ होण्यात ९१० वर्षे लागतात वर्ते पीठ 
काढण्यास यांग्य होत. ह्या वेळां त्याची सरासरी उंचो 
२०-२५ फूट असन घेर ३१ फुरांपर्येते असतो काहा 
बटामध्य ह्यापक्षां सुद्धां जास्त उंची व घेरे आढळून येईल 

साबुदण्नाच्या झाडाच्या लागवडीचा खर्च फारच थोडा 
असता. झाडाला पुष्कळ पिल्लू फुटतात ब एकदां लागवड 
कैला म्हणजे ती पुन्हां करण्याचं कारण पडत नाहो. झाडे 
तयार झाडी कंवा नाहीं हे सात्र बरोवर ओळखले पाहिजे 
नाहा तर बा आणल्यामुळे झाडाचे सवंध खोड पोक 
झालेलें आढळून येईल. 

साब॒दाण्पराचे पीठवदाणे तयार करण्याची 
रो त --झाड तयार झालें किंवा नाहा हें चिदो मलाया 
लाकाना चांगल कळत.सव पाहून ठरल्यावर एके ठिकाणी पौठ 
तयार करण्याची जागा च एक झोपड तयार करतात. भतर 
रस्ते पाडतात. झाड तोडल्यावर वुधाचे ३॥४ फूर लांब इतके 
आडक तेयार करतात. हे ओंडे गडगडत 'किंवा मोठा 
पाण्याचा पाट असला तर त्यांतून वाहून नेतात, अलीकडे 
फॅक्टरामध्ये यांत्रिक साधनं आल्यामुळे अडि तोडन मोनोरेल 
वर वाळून तिकडे नेतात. चिनी लोक येत्राचा उपयोग करीत 
नाहत. आंड ह्या जागेवर आणल्यानंतर अथम त्यांची 
साधारण जाड साल काढतात. व ते ओडे एका ३४ फट 
उंचोच्या धडवंचीवर ठेवून कितात. ही किसणो ८९ इंच 
रुद; ३४ फुट लांब व १ इंच जाड अश्या फळीला ३४ इंची 
खिळे मारून केललो असते. म्हणजे ते खिळे दसऱ्या बाजने 
फक्त टोकाने पुढें थेतील. हा किसलेला भुत्ता खाली जमिनीवर 
पडतो. घडवंची नजीक एक पाण्याचं डबके व त्यांतील पाणी 
काढण्याकरिता “पिकोट” व पाण्यापासून २॥३ फूट उंचीची 
घडवंची असून तीवर एक वेताची चटई पसरलेळी असरे 
चटईवर प्रत्येक वेळी २।४ टोपल्या किसलेला भुसा टाकतात 

त्यावर डबक््याताळ गहूळ सांचलेलं व पाराझघून वहात 


खांबूदाणा 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (स ) १०६ 


सायप्रस बेट 


आलेले पाणी पिकोट्यानें ओतून वर नाउतात व समोरासमो- 
रची चटईचीं दोन टोके घरूत भुसा हालवितात. ह्या कामाला 
दोन ननुष्यें लागतात. पाणी घालण्याचं व हालवण्यार्चे मधून 
मधून चालूच असते. अते६ ॥७दां केल्यानंतर तो भुसा फेकून 
देतात. भुश्यांतील निघालेले पाणी पिष्टमय पांढुरके होऊन 
चटईतृन खालीं पडून मग पन्हाळानें वहात वहात निवळण्या- 
करितां केलेल्या होदांत जातें. प्रत्येक दिवशी संघ्याकाळी 
होदांतील निव्वळ काहून टाकून मग पीठ वर काढतात व 
दुसरीळ्डे उथळ व रुंद होदांत पसरून वाळावेतात. ह्या 
पिठामध्ये त्याचे वजन वाढण्याकारेतां कधी कघां शिजवलेला 
भात सुद्धां खकलेला आढळेल. पण हे सवे प्रकार हातांना 
केलेल्या पिठामध्ये सांपडतात. यंत्राच्या साहाय्यानें केलेले 
पीठ निव्वळ व युद्ध झाडापासून काढलेलं असते. 


पीठ दोनदां धुतल्यावर तं उन्हांत किंवा यंत्राच्या साहा- 
व्यान वाळवितात. हृच सावुदाण्याचें पीठ म्हणून बाजारांत 
त्रिकण्याकारेतां पाठवितात. पिठाचा पुष्कळ खप कापडाच्या 
गिरण्यांत होतो व कांह प्रमाणांत चाकोलट, बिस्किटे यांकडे 
होतो; तसेंच मलाया, जावा, सुमात्रा वगैरे बेटांतील लोक 
त्याच्या भाकर, बिस्किटे, केकक्‍त, कांजी वगेरे करून खातात. 
हाच त्यांचा नेहमीचा खाण्याचा पदार्थ होय. 


सादूदाणाकरण्याची त ऱ्हा.-र्‍वर सांगितलेळे पौठ 
दाणा करण्याकॉरेतां फॅक्टरीमध्ये आणतात. तेथे त॑ ८1१० 
वेळां स्वच्छ चांगळ॑ घुवून मग दाणे करण्याच्या जागी नेतात 

दाणे तयार करण्याची तऱ्हा अद्याप आहे तशीच आहे 

कारण दाण्याला पिठासारखा खप नाहो. दाणा तयार कर- 
ण्याची जागा एका बाजूला असून तेथे एका लांब व असरंद 
चुलाणावर लांखंडाचा पत्रा टाकलेला असतो. व २३ फट 
उचीवर घातरासारख लांब पण विरळपोताचें ( ज्याप्रमार्ण 
दाणा बारोक मोठा पाहिजे असेल त्याप्रमाणे ) कापड टांग- 
कळ असतं. ह्या कापडावर थोडथोड ओलसर पाठ पप्तरून 
दाबतात. म्हणजे बारीक मोठे दाणे खाली चुलाणावर अस- 
छल्या पत्र्यावर पडतात. पत्र्याहा गोळे चिकटूं नयेत्त म्हणून 
त्यास काहा स्निग्ध पदाथ लावतात. दाणे पत्र्यावर पडल्या- 
नतर थोडक्याच बेळांत व;ळून काढले जातात. अशा रोतीर्ने 


तयार झाडळ! दाणा आपल्या उपवासाचा “ाबुदाणा” होय. 


साबुदाण्याच्या पिठापासून (१) बारीक साहुदाण[( पल- 
सागो ), (२ ) मोठा साबुदाणा ( बुलेट सागो )व(३ ) 
वड्या ( निह्कि्ट अड क्यूबसागो ) इतक्या तऱ्हा करतात. 
साबुदाणाच्या झाडाची लागवड फारच कमी दगदगीची 
कमी खचाची व जेथ कांहा होण्यासारखे नाहा अशा ठिकाणी 
होणारी आहे. तसंच त्याच्या झाडापासन 

निघत ब खर्चेबंच वजा जातां प्रत्येक झाडाप 
रुपये निव्वळ फायदा मिळतो [गो. भि 

चित्रमयजगतांतील लेख ] 


२१॥-४ मण पाठ 
ठामार्गे १.१२ 


दशसुख यांचा 


वि बखसख्ल 


देवीन ती विनेति मान्य केली 


सांभर--ह राजपुतान्यांतील जयपूर व जोधपूर ह्या 
संस्थानांच्या संयुक्‍त अमलाखालील शहर सांभर सरोवराच्या 
आम्नेय टोकास राजपुताना--साळव| रेल्वेवर आहे. लोकक्ंख्या 
सुमार १००००. हृ गांव फार जुनें असून तें पूर्वी ८ व्या 
शतकांत चव्हाणवंश्रीय रन्पुतांची राजधानी होते. पृथ्दी- 
राजाने तर सांभरीराव हा किताब मोठ्या अभिमानाने 
धारण केला होता 

सखसाभर सराबर--हृ एक राजपुतान्यांतील प्रसिद्ध खार 
सरावर असून जयपूर व जांधप्र ह्या संस्थानांच्या सरही” 
वर अजमारच्या इशान्येस रल्वेने ५३ मेलांवर व दिल्लीच्या 
नेत्रुत्येस २३० मेळांवर आहे. हे समुद्रसपाटीपासन १२०० 
फूट उचीवर असून जव्हां पूणे भरलेल असते तेव्हां त्याची 
लांबा २० मळ ( आजय-वायव्य ), रुंदी रते फमेल वे 
एकदर क्षत्रफळ ९० चोरस क्षेल असत. एक उत्तरेकडून व 
दांन अरवली पहाडांतून अशा ३ नद्या ह्यास मिळतात 

ह्या सरावरासबंधां अत सांगतात को, पर्वी शाकंबरी देवीर्ग 
ह्या ठकाण ज अरण्य हात त्याचा रजताच्छादित असा एक 
जमीनीचा सपाट भाग बनविला पण तेथील लोकांनी त्यामळे 
होणाऱ्या होभमृळक अनेक अनर्थापत्तीचा विचार करून त्या 
विभागाचं एक क्षारसरोवर बनविण्याची देवीस विनोते केली. 
व त्या सरोवरास सांभर असे 
नांव दिल. अकबराच्या अतलापासून तां आजतागाइईत ह्यांतून 
माठ काढण्याचं काम सारखं चाळू आहे. या मिठाचा न्यापार 
फार किफायतशीर आहे. १८७०त त्याचा संपर्ण ताबा ब्रिटिश 
सरकारकडढ यंऊन त्याबद्दल ब्रिटिश सरकारनं द्रसाल ७ लक्ष 
रुपय ( जोधपूर ४। लक्ष व जयपर २॥ लक्ष ) द्यावे अस 
ठरल. ह्या सरावरांतून मीठ तान प्रकारांनी काढतात. ह्या 
मठाचा खप मुख्यतः राजपुताना मध्याहदुस्थान, स्युक्त 
प्रांत व पॅनाबांत कनोळच्या दक्षिणेस असन तो थोडाबहुत 
मध्यप्रान्त व नेपाळांताहे आहे 

खामचेद्--सुख्य चार वेदांपेका एक. यासंबंधा सर्वसा- 
मान्य म॥द्दवता ' वेदविद्या ? (ज्ञा. को. वि २) विभागांत एका 
स्वतत्न प्रकरणांत दिलेडी आहे. सामवेद हा छंद्स व संगीत- 
शासनाच्या उगमस्थानी कसा आहू याच सविस्तर विवेचन 
वज्ञानातहास' विभागांत ५ व्या प्रकरणांत भाढळेल 

सायणाचाये--म्रख्यात वेद्साष्यकार ब 


वद्यारण्य 
माधवाचायाचा बघु!“ 


माधव|चाय *) पहा. विजयानगरचा 
दुसरा सगम आणि त्याचा डढतभाऊ दुतरा हरिहर, यांचा 


हा मत्रा हता, इ.स १३१३१ आणि १३८ ६ च्या दरम्य; 
सायण शूृगर[मठावरील आचाय हाता. सायण माधवाना बहु 


तेक वैदिक म्रेथांवर भाष्य लिंहेला भाहेत; सायणाचादी 
१३८७ सालीं मरण पावला 

सायप्रस बट-<हृ भमध्य 
च्याच हाती आ 
सवत जास्त रुंदो 


सपुद्रातील मोठें बेट न्रिटिशां- 
त्याचा सवातज्ञास्त लांबी १४१ श्रेल असन 


६० झेल आहद. सायप्रस. बेटांत पवेता'च्या 


दोन ओळी आहेत व त्यांत एक मेप्तरिया नांवार्चे मैदान 
आहे. त्याची लांबी ६० मैल व रुंदी १० पाहन २० मेल- 
पर्यंत आहे. यांत कांही नय!हि आहेत. लोकसंख्या सुमार 
२७५०००. सायप्रसचे रहिवाशी मुख्यतः ग्रोक व तुके 
आहेत. त्यापैकीं शेकडा २३ मसलमान व बाकीचे खिस्ती 
आहत. निकोतिआ हें राजधानीचे शहर आहे. शेती हा 
येथोल मुख्य़ धंदा असून तीत दिवसानादिवस सुधारण! होत 
आहे. परंतु अद्याप पुरेशा सुधारणा झाल्या नाहीत. गहूं, 
बाली, ओट, कापूत्त, हॉ पिर्क होतात. या बेटांत तांबे व 
चांदो या धातूच्या खाणी होत्या. बैद्रांच्या अभावामुळे 
येथील व्यापार मागसळेला आहे. गुरे दारू, रेशीम, शेतांत 
होणारा माल वगेरे साल परदेशी जातो. येथ ब्रिटिक्च साव्ह- 
रित हेंच सोन्याचे नार्णे प्रचारांत आह. 
येथ प्रत्येक धमोच्या लोकांच्या वेगवेगळ्या शाळा आहेत. 
७५४ प्राथामिक शाळांखरीज १९२२३ सालीं येथ ४ व्यायाम- 
शाळा, १ व्यापारी शाळा, ११ प्रीक हवायस्कुले, एक प्रीस्ट्स 
ट्रेनिंग स्कूल आणि दोन मुस्लीम हायस्कुल होती. सायप्रस- 
मध्ये पांच तुका व ९ ग्रीक साप्ताहिके आहेत. आधुनिक 
ग्रीक, ओस्मानलो, तुही, फ्रेंच व इंग्रजी या भाषा चालतात. 
या बेटावर एक हायकमिशनर असून त्याळा वसाहती 
गव्हनेराप्रमाणें अधिकार आहेत. एक कायकारी व एक 
कायदेमडळ अश्या दोन राज्यकारभाराच्या संस्था करण्यांत 
झाल्या भाहेत. कायदेसंडळांत ६ सरकारी व १२ लोकनि- 
युक्त सभासद अत्ततात. लोकनियुक्तांपेका ३ मुसलमानांना 
निवडळलळे व बाकीचे पुसुलमानेतरांनी निवडलेले अत्ततात. 
ह ति हा स.-सायप्रस बेट रोमच्या साम्राज्यांत होते. राम 
साम्राज्याच्या लयानंतर ते पोरस्त्य राजांकडे गेलं. त्यांच्या- 
जवळून घेऊन इंग्लंडच्या पहिल्या रिचडडेनें ते टॅप्लर सरदा- 
रांनां दिळे. त्यांनीं त॑ जेरसलेमच्या राजाला दिल (११९२), 
नरुतळेपच्या रोजा नभळून त व्हेनिसकडे गेल ( १२८९ ). 
ह. स. १'५७०« मध्य तुकांना या बंटावर हल्ला ककत ८ 
साळी घेतळें. या वेळेपासन इ. स. १८७८ पर्यंत ते तुका 
च्याच ताब्यांत होते. १८५७४ सालीं कान्स्टांटिनोपलच्या 
तहान्वर्ये ते ब्रिटिशांच्या ताब्यांत गेलें आहे. गेल्या महायु- 
दांत ते ब्रिटिशांनी आपल्याकडे खाळता केळे ( १९१४ ). 
खायरिनी(आधुनिक ऐन शहतग्रेना)-प्राचोन आफ्रिका. 
हे शहर प्राचीन सिरिनेकाची राजधानी असून एक 
मोठो ग्रोक वसाहत होती. पाहुल्या बेटसन ॥खिल्तपूवे ६२० 
पासून ५९० पर्यंत येथ राज्य केल. त्यानंतर त्याचा मुलगा 
आसेसिळोस ( खिस्तपूर्वे ५९०-५७४ ) गादोवर बसला 
यानेतरच्या राजांची नांव बेटस ब आलासलास यापकांच 
अत्तत. दसऱ्या बेटसच्या कारकीर्दीत (खि. पू. ५७०) प्रौत- 
मधून नवीन लोक आले व त्यामुळे ही वसाहत दयावदार्‍य 
लोकसत्ताक बनत चालली, याच समारास अप(लानयाबदर 
महृत्त्वास वढळे.बंदरापासुन राजधानीपर्यंत सडका करण्यांत 


महाराष्ट्रीय शानकोद. (स ) १५७ 


सारंगपूर 
आल्या. लिलीयन लोकांनी नवोन वताहतवाल्यांनां आपल्या- 
पेक्षां जास्त हक मिळालेले पाहून बेड केलें व इजिप्तची 
मदत मागितली. परंतु त्या सेन्याचा पराभव होऊन शेवटीं 
इंजिप्तर्शी तह झाला. दुलर्‍्या आरसेसिलांसच्या वेळी बंड 
होऊन बाको शहर वसले. तिसरा बेटतत लंगडा असल्याने 
डेल्फाय येथून डेमोनाक्स आला व त्याने नियंत्रित राजस- 
त्तेची योजना केली. हो घटना तिसऱ्या बेटसची पत्ती फिरी- 
हिना व मुलगा!आर्सेसिलास यांनो उडवून देण्याचा यत्न केला. 
त्यामुळें इराणी लोकांची स्वारी होऊन खिस्तपूवे ४५० च्या 
सुमारास हुं घराणे नामशेष झालें. म्रोकानंतर हे टोलेमीच्य़ा 
ताब्य़ांत गेल. त्यावेळेपासन त्याला उतरती कळा लागली 
पुढे रोसन लोकांच्या ताब्यांत जाईपर्यंत ( खित्तपू्वे ९६ ) 
सायारेनो ह मोठे शहर हाते. खिस्तीमताच! प्रसार झाल्यावेळो 
हें शहर पडक्या स्थितॉत होते. अतिशय भरभराटीच्या 
वेळा सायरिनी येर्थे १ लक्षापेक्षां जास्त लोक होते. प्राचीन 
काळी विद्यबद्दळ या शहराचा फार प्रासाद्वे होती.येथोल वेद्य क- 
शाळा प्रसिद्ध असून कवि कॅलिसॅकस, अथेन्त येथील विद्यालय 
स्थापन करणारा कार्निर्डास, साक्रेटिसचा शिष्य व सिरीनेक 
मताचा स्थापक अरिस्टिपस वगेरे प्रासिद्ध लोक येथले होते. 

सारंगड संस्थान--मध्यप्रांतातील एक मांडलिक 
संस्थान. क्षेत्रफळ ५४० चोरस भेल. याची राजधानी सारंगड 
ही बंगाल-नागपूर रेल्वेवरोळ रायगड स्टेशनापासन ३२ 
मंलांवर आहे. येथील राजे राजगोंड वंशांतील असन ते पर्वी 
भंडाऱ्याहुन आले असं म्हणतात. स. १९०१ मर्ध्ये येथील 
लोकसख्या ७९९०० हाती. संस्थानांत एक (सारगड ) शहर 
( लो. सं.५२२७)असून ४५५ खेडा आहेत. सरासरी दै लोक 
छत्तिसगडी भाषा बोलतात. रानटी जाती फारशा नाहोंत. 
येथील जमीन हृलव्ही व रेताड आहे. तथापि ही उणीव 
शेतकऱ्यांची उद्योगशीलता व खत आणि कालचे यांनी भरून 
निघते. टसर व सुती कापड यांचेच कायते कारखाने आहेत. 
सारंगड-रायगड याच रस्त्याने निर्गत व्यापार चालतो. 
सन १९०४ सध्ये या संस्थानचे एकंदर उत्पन्न ८०००० 
रुपये होते. संस्थानांत २० वरं शाळा आहेत. सारंगड शहरी 
एक दवाखाना आहे 

सारगपूर--मर्ध्याद्ददुस्थान, द्देवास संस्थानांतील एक 
जुन शहूर. हे उज्जेन-भोपाल रेल्वेवरील मकसी स्टेशना- 
पासून ३० मेलांवर आहे. १९०१ साली येथील लोकसंख्या 
६३३९ होती. शहर फार पुरातन असलें तरी सांप्रतच 
शहर माळव्याच्या सुसुलसांनी राजांच्या अमदानांत ( १५ 
व्या शतकांत ) बसलं गेल असावे. सारंगासिंग खार्चाच्या 
वेळेपासून याच महत्त्व वाढल्यामुळे त्याचेंच नांव या शहरास 
मिळाले. पुढं १५ व्या व १६ व्या शतकांत यास बरेच 
ऐश्वये प्राप्त झाल्यामुळे मुसुलमानी इतिहासकारांनी याचा 
वारंवार उल्लेख कला आहे. हे ९५२६ साला माळव्याच्या 
दुसऱ्या महमृद खिळजीपासून राणा संग यानें हस्तगत केळे . 


बदाराष्ट्राय ज्षाबकोश. (स) १.८ 


जन्य 


सारानाथ 


सदू 


१) 


“५ 


ताढ्य़ांत गेल. वाज्ञवहादुरासागून या शहराचा 
]ळदा सुभ्यांत समा? ट्रोऊ ढागल1. पुढं १७३४ साली 
!ठ्यांच्या ताब्य़ांच जाऊन त्यांवर देवात, इंदोर, ग्वा 
पढारी करीमखान यांचा निरनिराळ्पा वेळी अमल असे 
पुढ 4363८ साली झालल्या तहान्वर्य त॑अखेरांस देवास 
संस्थानच्या वांठ्यास आले. हे शर उत्कृष्ट मळमलाविषया 
पुर्वी फार प्रासेद्ध होते पण तो वेदा तांप्रत बसला आहे 
मोडकळीस आलेल्या जुन्या इम्ारतापेकॉ'रूपम्नती का गुंबज्ञ 
हो प्रसुख होय 


 औ 41 6९१ मी ह 


खारण, जि ल्हाा.--विहार-ओरिसा.तिरहत विभागांतील 
एक जञल्द्वा. क्वफळ २६७४ चोरस धेल. सारण हा शब्द 
सत्कृतदवांळ 'इारण' या शढ्दापासून आला आहे. हा 
जिल्ह्या गया व गडका या नद्यांच्या दुआबांत वसलेला आहे 
याता जमीन नद्यांचा गाळ सांचून बनलेली आहे. यांत 
म्हणण्यासतारख जगळल नसले तरी इमारती लांकडास येथे 
काह| तूट पडत नाही. भोवतालच्या प्रदेशांच्या मानावे 
येथ पाऊतत अति कमी म्हणजे अवघा ४ ५ इंचच पडतो. हया 
जिल्ह्या कोसल राज्यांची पूवतरदृद्द हाती. याशिवाय यासंबधी 
जुनी माहिती कांहींच मिळत नाहा. यांताल लोकधंख्या 
( १९२१ ) २३३९९५३ आहे. यांत चार शहरं ( चपरा 

श्ब्रान, ग्बेळगज व मोरगंज ) आहत. लहान लहान खड 

बराच आहत. लोकाचा नाषा भाजपुरा 1 दा. आह. पण 
सुखुळ्पान व कायल्थ लोळ अवधी भाषा बोलतात. समारे 
< लोक इंदु असून बाकांचे बहुतेक मुधुळमान आहेत. या 
जिल्ह्यांत तांद ळ, जव. गहूं, ऊत, कडवान्ये द गाळे- 
ताचा धान्य पिकतात. सुख्य़ पीक तांदूळ होय. सर्वे बंगाल 
घांतांत अफू यरेथच पिकते. लागवड केलेल्या 
शे. १५ नर्ध्ये पाटाच्या पाण्याच्य़ा साह्वारट 
सारण कालवे हच कायते सरकारी कालवे होत. थोडासा 
जाडाभरडा कपडा येथ तयार होतो. सिवान येथे पितळेची 
भाडा फार उत्कृष्ट हातात. येथल्या सोऱ्याची निगत तर 
झरापला सुद्धा होते. १९०३ साली निळीचे २७ कारख!ने 
या ॥जल्ह्यांत होते पण तो धंदा सध्यां नामशेष होऊं पहात 
आहे. या जिल्ह्यांत पुरेल धान्य कव्हाहि पिक्रत नव्ह्त व 
सध्याहू [पक्त नाह जजल्ह्यात नान म्यान[ासपालिट्या 
आहत. समार॑ शकडा चार लोक साक्षर आहत 


जमानापका 
यान पाक हाल 


सारस्वत --पंनगोड त्राह्मणांधेक 
नदीच्या कांठां मुळचे रहाणारे म्हणन यांनां सारस्वत 
नांव पडळ असाधे. हे सळचे पंजावमघले 
भिथिलेचे मुळचे रहाणारे असहि कां 
उपजीविकेसाठी म्हा 


एक वग. सरस्वर्त 1 


रह्वाणारे होत 
हाच मत आहे तथापि 
अगर अन्य कारणासळें 
हा तव हिदुस्प्रानभर्‌ पत्तरलेल झाढळ 


बहन मुख्यत कारमोर, पंजाब सयुक्त प्रां 


म्हणा हे 
तात, दृष्लां यांची 
त, महाराष्ट्र, कनो- 


रि 1] 
ते शेरशद्दाने घेतले. नंतर तें वयास्िद्‌ किंवा बाझबद्दा- 


टक, सद्रास, त्रावणकोर, कोचीन व मलवार इत्यादि प्रांतांत 
आढळते. मददराष्ट्र प्रांतांतील सारस्त्रतांतंबंधांची सविस्तर 
माहहती ' महाराष्ट्र ' विभागांत स्वशत्रपर्ण देण्यांत ग्रेईल 
व त्या कणा सारस्त्रत नांवाची व्युत्पात्ते, त्यांच्या चालो- 
साता. वेगेरचाडे माहिती आढळेल. महाराष्ट्राबाहेरच्या 
सारस्थत जातोसंबंधीं विश्नतनीय असते आंकडे मिळत 
नाहींत. पंजाबमध्ये सुमारे २५०३०० घराणी आहेत व 
याच्यांताहे उच्चवर्णी सारस्वत व नीचवर्णी सारस्डत असे 
द आहेत. पजञाबमधील सारस्वत, आुक्क यजुर्वेदाच्या 
माथ्य़ादन शाखेचे आहेत. हे सारस्वत बहुतेक पोराहित्य 
करून उपजञाविका करतात. सिंधमधील सारस्वतांचे श्रीकार, 
बारा, रावणजाष्ट, शेतपाल व कुबचद असे भेद॒ आहत 
साकार व बारी हे वद्लभपंथो आहेत. हे सर्वच शुक्ल 
यजुबृदा आहेत. हे लोदह्वाणादि व्यापारी वर्गाचे 
पाराह्ृत्य करतात. काइतीर पेडितहि सारस्वत होत 
अस कांहांच म्हणण आहे (“कार्मीरी त्राह्मग पहा).युजरा्थ- 
ताल सारस्वतांत, सोरठिय़ा व सिधव असे दोन भेद असन 
त्याचा वस्ती काठवाडांत बाहे. या दोन्ही जातीत बेटीव्यव- 
हर हात नाहा. एवढ नव्हे तर सोरठिया सारस्वत हे इतर 
प्राताताल सारस्वतांथा राटीव्यवह्याराहे करीत नाहींत 
तारस्वतात बऱ्याच पाटजाती आहेत, वत्या सुख्यतः 
नादाशक विभागांवरून बनलेल्या आहेत. अश्या पोटजातींत 
बटाव्यवह्वार होत नाही. अलीकडे अखिलभारलांथ सारस्वत 
सभर एकंदर लारस्वतांचे संघट्टत करण्याचे प्रयत्न चालाब्रिळे 
आहेत. ज्या ज्या भागांत सारस्वतांची वस्ती आहे त्या त्या 
भागांत सारस्वतांतील पुढारलल्या लोकांना स्वनातिकल्य[णाथे 
समाज स्थापन केले आहेत व त्याचप्रमाणे ददली सारस्वत 
पारेषद॥ह्े भड लागल्या आहेत. अखिल भारतीय सारस्वत 


नावाच एक प्रसुख त्रमासिक सुबई यर्थ नेघत असन त्यांत 


हदुस्थानातांल सारस्तांसंबंधीची माहहती येते. [ विल्सन--- 
इडयन हास्ट] 


आहे. गोतमबुद्धा- 
हिंदृंप्रमाणें ज्ञेनांनांहि 
हडु अवशोषांप्रमार्ण 
* एण सारानाथ ह 


षांसाठी व बोद्ध पोराणिक 


ठ$णाचे एका 
भत्तान दोन भाग पडतात 


सावेराष्ट्रीय कायदा 


महाराष्ट्रीय शानकोश. (स ) १५९ 


सावराष्ट्रीय कायदा 


या भिंतीच्या उत्तर भागांत निरनिराळ्य़ा काळचे चार मठ 
आहेत. दक्षिणभाग स्तृपावशेषांनी व्यापिलेला आहे. या 
ठिकाणी एक अशोक स्तंभ सांपडला आहे. आज़ेयभागांतील 
धमेख ( धर्भेक्षा ) स्तूप पांचव्या-सहाव्या शतकांताल ( गुप्त 
काळांतील ) असावा. यांवर उत्कृष्ट शिल्पकाम आहे. इतर 
बरेच स्तप व बांधकार्मे आहेत. पेकां कांहां मो्यपूव काळांतील 
आहेत. पुढे यांचा १२ व्या शतकापयत नाश होत चालला 
च मधन मधन जीर्णोद्वाराहे होत असे. शिल्पकठेच्या दृष्टीनं 
सारानाथ थेर्थे बरेंच भांडार सांपडते. तसेच बोद्धतंप्रदायाच्या 
अभ्यासकांसहि या ठिकाणी अति महत्त्वाच्या गोष्टो आढळ- 
तोल. [ दयाराम-स्मिथ--कॅटलांग ऑफ म्युझियम ऑफ 
ऑर्किंआलांजी अंट सारनाथ; कर्निंगहम-आर्कि. सर्व्ह. 
रिपोड; ह्यएनत्सगर्चा प्रवासवणेर्न, इत्यादि. ] 

खारवेराष्ट्रीय कायदा-ऱराष्ट्राराषट्रांचा परस्परांशी वाग- 
ण्याचा कायदा असा वरील शब्दसमुचचयाचा अथ आहे.सामान्य 
व्यवहारांत ज्या अर्थाचे ' कायदा ? याचा उपयोग करतात 
त्या अर्थार्न तो ₹ब्द सावेराष्ट्रोय व्यवहारास लागू पडत नाही; 
कारण स्वतंत्र राष्ट्रामध्ये असल्या तऱ्हेच्या कायद्याची अंमल- 
बजावणी करण्यास एखादें श्रेष्ठठम अधिकाराचे कोर्ट असत 
नाह. राष्ट्राराषट्रांतील तहनामे व ठराव हे त्यांच्या केवळ 
समतीचे दर्शेक असून इंग्लंडांत तरी निदान ते न्यायकोटॉस 
बैधनकारक झोत नाहीत. लोकशाहीचा नसजसा उद्य होत 
जातो तसटसा नियामक तत्तेने लादलेल्या कायद्याच्या 
आज्ञार्थी स्वरूपाचा हळू हळू लोप होत जाऊन संमर्तांच्या 
तत्त्वावर प्रस्थापित केलल्या रूर्ढांजन्य कायद्याचे स्वरूप 
त्यास प्राप्त होते. यास्तव असं म्हणणे प्राप्त आहे की, पर- 
स्परांशीं कसं वागावें याबद्दल राष्ट्रांनी ठरावेलेल्या निबंधाचा 
समुदाय म्हणजेच सावेराष्ट्रीय कायदा होय. 

सावेराष्ट्रीय कायद्याचीउत्पत्तिवविकास.--सावे- 
राष्ट्रीय कायद्याला पुढील आधार देग्यांत येतातः ( १ )रूढी- 
विषयी ताक्ष देणारे अधिकृत ग्रंथकार,( २ ) शांतता, समेट 
ब व्यापार यांसंबंधी झालेले तहनाभे, ( ३ ) कामावर पाठ- 
विलेली जह्ार्जे व पकडलेल्य! जह्वाजांविषयीं निणेय करणारा 
कोडें या बाबतींतळे कायदे, ( ४ ) सावेराष्ट्रोय न्यायकोटांचे 
निकाळ, ( ५ ) काःयपेडितांनी स्वतःच्या सरकारास खाजगी 
रोतोर्ने दिलेला लेखी मते, (६)ळढाया, तडजोडी,तहू व अन्य 
यवहार यांचे इतिहास. या सव आधारांवरून सावराष्ट्रीय 
कायद्याचे स्वरूप उरविळें आहे. व्यक्तीव्यक्तींच्या व्यवहारांत 
ज्याप्रमाणें “पूर्वी केलेले ठराव” प्रमाण म।नितात त्याप्रमाणच 
ाष्ट्राराष्ट्रांच्या व्यवहारांच्या वाबतींत. करतात. राष्ट्राच्या 

यावाईंट स्थितीबद्दल ज्यांच्या शिरावर आही जांखीम असते 
झसे मुत्सद्दी “ पूर्वी केलेल्या ठरावांचा भरभक्कम आपार 
शापल्या बाजस ठेवूनच कृति करतात. हे पूव केलढ ठराव 
म्हणजे प्राचीन काळा लहान लढह्वान जमाना आपापसात 
न्यवहांर करतांना केलळे निणय हात. असलं ठराव प्रथम 


इटलामध्यें झाले. वस्तुतः राष्ट्रांनीं आपापत्तांत कांहीं तरी 
कायदा किंवा शिस्त पाळावी व त्यांत त्यांच हित आहे हो 
कल्पना प्रथम इटलोंतच उदयास आली. त्यांवेप्रमाणे 
झमध्यसमुद्रांत विशषष जोरान सुरू असलेल्या व्य़ा!पारो दळण- 
वळणांतूनच शांततेच्या व नंतर युद्धाच्या वेळां दर्यावर 
पाळावयाचे नियम अस्तित्वांत आले, परंतु “ तात दर्षे चाठू 
असलेल्या लढाई ” मध्ये जेव्हां निष्ट्रपणाची अमानुष कृर्त्ये 
यूरोपच्य़ा इतर भागांच्या नजरेस आलो तेव्हां निरपराधो, 
आजारी, जखमी अशा लोकांच्य़ा संरक्षगासा्ठो व नाहक 
जुलूम होऊं नये म्हणून इटलॉतल्यासारखे काहां तरी शियम 

सर्णे अत्यंत जरूर आहे अशी जाणाव तेथोहे उतपन्न झाली 
घ॒ तेव्हांपासून या विषयावरील ग्रंथांत सुरवात झाली 

सावराष्ट्रा्य कायद्याच फमान १८५६ साला पारस यथ 
निघाले परंतु या विषयावरील कायद्यांचा व्यवास्थत संग्रह 
हेग पारेषदांनीं केला. स. १८९९ सर्घ्ये झालेल्या दोन बेठ 
कात थुद्धांतील व्यवहारघर्मे व दयोवरील लढाईत जिनिव्हा 
येथ ठरळेले नियम लागू करणे हा कामे झाला. तिसऱ्या 
बठर्कात शांततेच्या काळांत उपास्थत होणारे सावेराष्ट्रोय 
लढे कसे मिटवावे हे ठरविण्यांत आलें. स. १८९९. मर्ध्ये 
भरलेल्या परिषदेतील कामापेक्षा स. १९०७ मर्घ्ये भरलेल्या 
परिषदेचे काये आधेक व्यापक स्वरूपार्चे झाळ. मागील परि- 
षददांच्या कामास व्यवस्थित स्वरूप देऊन पुढील विषपावर 
नियम करण्यांत आले:--( १ ) युद्ध कसें पुझारावे, (२) 
दयावरील लढाइत युद्धाच्या सरवार्ताला शत्रच्या व्यापारी 
जहाजांची स्थिति, ( ३ ) व्यापारी जहाजांचा! लढाऊ जहा- 
जांसारखा उपयोग करणें, ( ४ ) दयोवरील लढाईत तरस्थ 
राष्ट्रांचे हक व कतेव्ये, ( ५ ) पाणवुर्डाच्या संसर्गाने आपो- 
आप उडणारे सुरुंग पेरण, ( ६ ) अरक्षित ठिकार्णे आरमा- 
रान उडवून देणे, ( ७ ) दयाोवरील लढाइत मच्छिमारबोटी, 
टपाल वगेरेसबघानं, ( ८ ) जबरदर्स्तांने कजे वसल करणें 
(९ ) युद्ध चालू असतां नाकेंबदी करणें, ( १० ) युद्ध चाल 
असतां मना कलेला माल, (११ ) अन्न परविणारा नहार्ज 
व ( १२ ) तपासण्यास हरकत, वगेरे 

सातराष्ट्रीय कारभारांत हृंग परिषदांनी जी क्रांति घड- 
वून आणली तिच महत्त्व अस्पष्ट रूढीचा सादेग्धपणा घाल- 
वूल तिच्या जागीं स्पष्ट लेखी नियम आस्तित्वांत आणले 
त सवे बाबोवेरील नियम विशद व व्यापक केले यावर नसन 
चाळू नियमांसच नव्हे तर ते नियम सुधारण्यास व नवोन 
नियम करण्यास तिन राष्ट्रांचा समति मिळविण्याचा मारे 
खुळा करून दिला यावर आहे. कांह ठराविक मुदताने यौ. 
परिषद भरविण्यांत याव्या असें जगांतील राष्ट्रांनी ठरविळ 
आह. 

सावराष्ट्रोय कायद्याची मुलत त्त्वे--काल- 
परवापर्यंत तावराष्ट्राय नौताचे प्रमाण म्हणजे | 


खस्त| राष्टांत 
प्रचलित असलेलं प्रमाण अस मानण्यांत येत 


हात. प्रबळ 


सादेराष्ट्रीय कायदा! 


राष्ट्रांच्या मालिकेत जपानने आपलं नांव प्रविष्ट | 
पासून ख्रिस्तोत्तर प्रमाणाहे जमेस घरण्यांत येऊं लागल. 
त्याचप्रमाणें १८५६ साला तुकंस्तानर्चे नांवाहे वरॉल राष्ट्र- 
प्रभावळीत दाखल झालें; जपान व तुकंस्तान या दोन्हो 
पोरस्त्य देशांची नांवे अरी अशा रोतारने दाखल झाली 
असलां तरी त्या दोन्हाो राष्ट्रांवर प्राधार्न्येकरून पाश्चात्य 
नीतितत्त्वांचा पगडा बसलेला आहे. राष्ट्राराष्ट्रांतील व्यवहा- 
रासंवर्धा पुढील तीन तत्त्व मानण्यांत येतातः ( १ ) स्त्रतंत्र 


राष्ट्र या नात्यार्न परस्परांचे अस्तित्व व एकोभ!व कवल 
करणे, (२ ) परस्परांचे स्वातंत्र्य कवूल करणे, (३) 
स्वतंत्र राष्ट्रांचे एकमेकांशां वरोबरोर्चे नाते कबूल करणे. 
स्वातंत्र्य कवूल करणें म्हणज प्रत्येक राष्ट्राला आपली 
राज्यकारभाराची पद्धत पाहजे तशी बदलण्याचा पूण 
अधिकार अलर्णे व राज्याच्या अंतद्य़ेवस्थेमध्येंहि वाटेल ते 
करण्याची पूणे मोकळीक असणे. या अधिकारांच्या उपभो- 
गाळ! अट इतडीच आहे की, तो अधिकार उपभोगीत 
असतां त्यापासून इतरांस उपसर्ग होऊं न3. वर दिलेल्या 
तत्त्वाला अलीकडे आगखी एका तत्वाची जोड देण्यांत आली 
आहे. तें म्हणजे ( ४ ) कांही बाबतीत वादाचा निकाल 
मध्यस्थामाफेत करून घेगे. 
महाधुध्दाच्या अमदार्नात युध्यमान राष्ट्रांनी सावरा- 
राष्ट्रीय तत्तांचे पदोपदां उछेघन केल्यामुळे पुष्कळ विचारी 
लोकांनां असं वाटावयास लागलें आहे. को, सावेराष्ट्रीय काय- 
द्यांचे उच्चाटण झाल्याशिवाय रहाणार नाही -राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये 
सलोखा नांदून एकंदर मानवजार्तांची सुधारणा व्हावी हा 
जो सावैराष्ट्रीय कायद्यांचा प्रधान हेतु, तो या सावेराष्ट्रीय 
कायद्यांमुळ साध्य झालेला नघून उलर राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये अधि- 
कच शुतागुतीचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत व सावेराष्टरोय 
कायद[या प्रश्नांचा योग्य रीतीर्ने निणय करण्याच्या कामी 
निष्फळ ठरला आहे अस एका पक्षास म्हणणें होत. याच्या 
उलढ बर!च मोठा पक्ष असे प्रतिपादन करू लागला कदा, 
जरर तत्कार्लांन सावेराष्ट्रीय कायदा राष्ट्राराष्ट्रांकडून पाळला 
गेला नाहीं तथापि त्यावरून सावेराष्ट्रीय कायद्याची ञनाव- 
रयकत! लिध्द होत नसून, उलट साढेराष्ट्रीय कायद्याची 
जरूरी अधिकच प्रस्थापित झाली आहे व क्तावैराष्ट्रीय 
कायदा प्रत्येक राष्ट्राला पाळणे भाग पाडण्यास, तो कायदा 
स्थिर व भरभक्कम पायावर उभारणे द तो कायदा प्रत्येक 
दष्ट्राहा पाळावयास भाग पाडण्याची उपाययोजना करणें 
अत्यंत जरूरोडे आहे. या दुसऱ्या मताचा परिणाम महा- 
युध्दानत्तरच्या तहपरेषदेवर होऊन, राष्ट्रहंघाच्या स्थाप- 
नेच्या वेळी त्याचे जे चार प्रधान उद्देश पु 
आहेत त्यांपेकी एका उद्देशांत “ 
केला तत्त्व स्थिर पायावर उभारणे ? 
भाहे न त्याबरोबरच राष्ट्राराष्ट्रांचे परर 
करारनामे पाळावयास लावण्यासाठी ए 


ढे नांडण्यांत आळे 
सावराष्ट्रीय कायद्यांनी 
ह ग्रथित केळ गेझ 
परदा झालेल तहू व 
क हिया न्याय- 


मद्दाराष्ट्रीय शानकोश्य. ( सख ) १६० 


सावराष्टरीय कायद! 
मादेराहे स्थापन करण्यांत आले पाहजे असत राष्ट्रसंघाच्या 
उद्देशपत्रिकेत स्पष्ट रीतीने म्हटल आहे. 
प्रासिडेंट विल्सनर्न जो १४तत्े जगामर्ध्ये शांतता राखण्या- 
साठा म्हणून प्रातिपादन केली तो सावेराष्ट्रोय कायद्याच्या 
दृ्टींने अतिशय महत्त्वावी आहेत. सावेराष्ट्रीय कायदा भर- 
भक्कम पायावर उभारण्यास ज्या आवश्‍यक गोष्टी आहेत 
त्या या विल्नच्या चोदा तत्त्वांत ग्रथित झाल्या आहित. 
कारण महायुध्दोत्तर राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये ज्या कांहीं मुद्दयांवर 
भांडण उपस्थित होण्याचा क्षभव आहे त्या मुद्दयांचा या 
जाहांरनाम्यांत अगोदरच चार करण्यांत आळा. विल्स- 
नच्या चौदा तत्त्वांमधील प्रमुख तत्त्वे पुढीलप्रमाणे आहेत:- 
(५) राष्ट्राराष्ट्रांत गुप्त तहनामे होऊं नयेत. (२ ) समद्र 
सवोना खुले असावेत. ( ३ ) शत्रास्रांवर निवेध घालण्यांत 
यावे. ( ४ ) ज्य़ा लोकांवर परकोय राष्ट्राचे वचेस्व स्थापन 
झाल असेल त्या लोकांचो त्यांच्यावरील राज्यकारभाराच्या 
बाबरघांत संमति घेण्याची आवश्‍यकता आहे. ( ५ ) “ मुल- 
खगिरी'च्या हक्काचे उच्चाटण करण्यांत यावे. (६ ) प्रदे- 
शाची व्यवस्था, मानववेशवार करणें जरूर आहे. (७) 
शांततेच्या तहाने ठरविल्याप्रमाणे सव राष्ट्र स्वतेत्र व 
सारख्या दर्जाची भाहेत अते मानण्यांत याव. या चोदा 
तत्त्वांची ज्ांततापारेषदेत चर्चा झालो. तथापि या तत्त्वांचे 
सावेराषट्राय महत्त्व त्या परिषर्देत जमलेल्या प्रतिनिधींच्या 
मनावर पक्क बिंबलेळ दिसल नाही. तथापि या तत्त्वांवरच 
भविष्यकाला सावेराषट्राय कायदा उभारल्याशिवाय गत्यंतर 
नाहं ही गोष्ट उत्तरोत्तर लोकांच्या नजरेस येत चालली 
आहे. 
वर सांगितल्याप्रमा्ण भावी सावेराष्ट्रीय कायद्याला ज्या 
गोष्टी प्रामुख्यानें विचारांत ध्याव्या लागतील त्या म्हणजे 
तटस्थ राष्ट्रांचे इक,शत्रेची खाजगा मालमत्ता,सशत्र व्यापारी 


“७ 
जहाजांचे अधिकार, तटस्थ भाकाशयानांचे अधिकार, 


इत्यादि होत. 

तटस्थ राष्ट्रांचे हक्क व कतेग्यः-__ 
राष्ट्रांचे प्रमुख कलंव्य म्हटलं म्हृणजे 
कोणत्याहि बाजूच्या राष्ट्राला अत्यक्ष अगर अप्रत्यक्ष रीतानें 
मदत नः कारणं द्द होते. युध्यमान राष्ट्राच्या ताब्यांतील 
एखाद्या नद्राच्या रापूंत तरस्य राष्ट्राय जहाज आलें तर 
त्या जहजञाची तपासण करण्यास युध्यमान राष्ट्राला परवा- 


नग हाता. पण म्रह्मायुध्दामध्यें या कायद्यास उल्लंघन कर- 
ण्यात आल ते अश:-पूर्वी तटस्थ राष्ट्राच्या 
राच्या आधिकाऱ्यांनी 


महयुद्धावूवी तटस्थ 
वुध्यप्नान राष्ट्रांपेका 


» त्यांची व्यवस्था 
1 आला, ग्रेटा्रिटनने ही गोष 
या गोष्टीचा अमेरिकन सरकारने नि र णं 
तपासणीच्या बाबतोतहि जे नियम डकर 


होते ते अधिक कडक 


सावराष्ट्राय कायदा 


केल्याबद्दलहि निषेध करण्यांत आला. १९०९ साला या 
बाबतींत लंडन येथे जी योजना मुक्रर करण्यांत आली होती 
ती सर्वे युध्यमान राष्ट्रांनीं पाळाबी अर अमेरिकेन १९१४ 
साली सवे राष्ट्रांनांकळविळे. ग्रेटात्रिटन, फ्रान्स व इटली या 
राष्ट्रांना त्यांत थोडासा फरक करण्यांत आला पाहिजे अर्स 
सुचविळू. शिवाय महायुध्दांत जर्मनीनं नवीन नवीन युध्द- 
साधने निमोण केल्यामुळे लंडन येथीळ तहनामा अपुरा 
आहे अशी सबबाह्दे पुढें आणण्यांत आली. त्यामुळें या 
लंडनच्या कराराचे प्रतिपादन कोणीच कले नाह. 
निषिद्ध माल, वेढा इत्यादिः-महायुध्दाच्या सुर- 
वातीस अद्यापि सावराष्ट्रीय कायद्याप्रमाणे मालाचे पूर्ण प्रति- 
षिध्द माल, सशते प्राताषिध्द माळ असे भाग करण्यांत 
आले होते. त्याचप्रमाणे लंडनच्या डेळेरशनर्न अप्रतिषिध्द 
मालाचीहि यादी प्रसिध्द केळी होती. तींत इंग्लंडपुरता 
कच्वा कापत्त ' हो. अप्रतिषिद्द वस्तु ठरवण्यांत आली 
होती. मह्यायुध्दापूवा सरत प्रपिषिध्द मालाचे तत्त्व अ्ज!- 
बात नारहांसे करण्यांत यावे अशा प्रकारची चळवळ बरांच 
वर्षे चाल होती. १८९६ साली यूरोपमधील प्रमुख का!यदे- 
डितांनी अंशतः प्रतिषिद्ध मालाचे तत्त्व नाहत झाल्य़ाचें 
जाहीर &ेले होते. व त्यांना सव मालाचे “ केवळ युध्दो- 
पयोगी ? * युध्दोपयोगी. व शांततेच्या काळांत उपयोगी * व 
: केवळ शांततेच्या काळांत उपयोगी ? असे तीन भाग केल 
होते; यांधेकां पाहिल्या प्रकारचा माल युध्दाच्या अमदानीत 
वाटेल त्यावेळी युध्यमान राष्ट्राने जप्त करावा, दुसऱ्या प्रका- 
रच्या माल शत्रुराष्ट्राकडे नेण्यांत येत आहे असं आढळून 
आल्यास तो जप्त करावा व तिसऱ्या प्रकारच्या मालाला 
प्रतिबंध करण्यांत येऊं नये असं ठरले होतं. १९१४ 
सालच्या ब्रिटिश हुकुमार्भे लंडनच्या डेक्कुरेशनमधील प्रति- 
षिध्द व अप्रतिषिध्द मालाची यादी रद्द करण्यांत आली. 
त्याबें कारण असं झाले काँ, जमेंबीला जो माल कांदा राष्ट्रां्‌ 
कडन परबिण्यांत येई तो प्रथम तटस्थ राष्ट्राकडे पाठविण्यांत 
येऊन नंतर गुप्तपणे तो जमेनीकडे पोहवचिविण्यांत येई; 
यासाठी हा जर्भनीशी चाळू असणार व्यापार थांबवण्यासाठी 
ब्रिटनर्ने पुढील नवीन ियम अमलात आणल (१.) 
जनांत आणाऱ्या मालाची वाहतुक अजीबात थांबविण्यांत 
आली (२) जमैनोच्या आसपासच्या तटस्थ राष्ट्रांच्या 
बंदरांत येणारा माळ काळजीपूवक तपासण्यांत येऊं ळागला. 
(२) तटस्थ राष्ट्रे व जमनी यांच्यामधील व्यापारावर 
खरेख ठेवण्यांत येऊं लागळी.या त्तवांचा परिणःम 


बारकाइचा द 
असा झाला की, जेमनीचा निर्गत व्यापार जवळ जवळ बंद 
पडल व सावेराष्ट्रीय कायद्यान याला नापसंती दोविली 


नाही, अशा रोती महायुध्दान प्रतिषिध्द॒ मालासेबधीच्या 


आणल 
कायद्यांत फार घडवून व 
र्य ला हहत शी “पटा ्सक 


मेरिकन महार 
व्यापारी जहाजांसंबंधीच आपल धारण 28 ह्‌ 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (ल ) १६१ 


सावेराषट्रीय कायदा 


युध्दाच्या सुरवातीसच जाहार केलं.त्या धारणांतील महत्त्वाचा 
भाग अल्ता होता को, “ एखाद्या युध्यमान राष्ट्राने आपल्या 
व्यापारी जहानाच्या संरक्षणार्थ हत्यारे वापरण्यास हरकत 
नाहा तथापि शस्त्रात्रांची सामम्री, शत्रात्रांचे व दारूगोळ्याचे 
प्रकार जाहोरनाम्यांत नम॒द केल्याप्रमाणे असावेत. नाही तर 
ते सशत्र जहाज अडकवून ठेवण्यांत येईल.व्यापारी जहाजावर 
शस्त्रे व दारूगोळा ठेवण्याचा उद्देश ळेवळ जहाजाच्या सरक्ष- 
णाथे होता अस मिद्ध करण्याची नबाबदारी ज्या राष्ट्राचे ते 
जह्वाज असेल त्या राष्ट्रावर पडेल, या धोरणाविरुद्ध ज्मनीरन 
निषेधपर खलिता अमेरिकेकडे पाठविला. जमेर्नारचि म्हणणे 
अस को, व्यापारी जहाजाला कशाहि प्रकारचा शस्षे व दारू- 
गोळा, जद्दाञावर आत्मसंरक्षणार्थ ठेवण्याचा व त्याचा प्रसंग- 
विशेषीं उपयोग करण्याचा हक्क आहे व सावेराषट्राय काय- 
द्याला त्या हक्काने बाघ येत नाही. अन्ना प्रकारच्या जहा- 
जाच त॑ सशत्र असल्यामुळेंहि 'खाजगी' स्वरूप बद्ल्त नाहो. 
वास्तविक जभेरनांचे म्हणणें कायद्याला धरून होत, तथापि 
पाणवुड्यांचा प्रश्न या जहाजचिषयक प्रश्नाशी निगडित 
झाल्य़ाने, जर्मनीच्या म्हणण्यांत फेरफार करणे जरूरीचे 
झाले. व्यापारी जहाजञावरचा माल कोणत्या स्वरूपाचा आहे 


वगेरेसंबंधी टेहेळणी, पाणबुड्यांच्या द्वारा करण्यांत येत 
अक्े व पाणबुड्या तर सशस्त्र व्यापारी जहाजाच्या 


सामथ्यांपुढे कमी सामथ्याच्या होत्या. त्यामळे एखाद्या शत्रः 
राष्ट्राच्या तरास्र व्यापारी जहाजाची तपासणी करण्याचें एखाद्या 
पाणबुडीनं ठरविले तर ती पाणबुडी पाण्यावर ओेतांच त्या 
साक्ष व्यापारी जहाजाला पाणबुडीचा सहज नाश करतां येत 
असे,यासाठां पाणबुड्यांच्या संरक्षणार्थ व्यापारी जहाजावरील 
शस्त्रांसंबंधां नियमन करणे जरूरीचे आःहे असे अमेरिकेचे 
मत होत व, म्हणन अमेरिकेने जमर्नांच्या वरील खलित्याला 
मान्यता दिली नाही. तथापि अद्यापि यासंबंधीचे नियम 
मुक्रर करण्यांत आलेले नाहांत. 

आकाडायानेः--हेंग परिषर्देत यासंबंधीं जे नियम कर- 
ण्यांत आले तेच अद्यापद्दि कायम आहेत. वेमानिकांनी व 
त्यांतील इसमांनी आपल्या राष्ट्राचा यूनिफॉमे वापरला 
पाइज, युद्धाच्या सवसान्य [नयसाप्रमाण त्यांनी आपल 
घोरण ठेविलें पाहिजे, असंरक्षित खेड्यांवर अथवा शहरांनर 
त्यांनां बॉव फेकतां कामां नये, एखाद्या शहर!वर भडिमार 
करावयाचा झाल्यास त्या हहूराच्या अधिकाऱ्यांनां आगाऊ 
नोटीस देण्यांत आही पाहिजे, त्या शहरांतील ऐतिह्याश्षिक 
व प्रसिद्ध इमारतींना शक्ष्य तो धक्का लावण्यांत येऊ नये, 
इप्यादि नियम ठरलेले आहेत. याशिवाय 'बंबाडमेट? संबंधी 
जे नियम आहेत तेहि वैमानिकांनी पाळिळे पाहेजत. 

युद्धनियमांचें उद्लंघन व त्यासंबंधो शिक्षा:--१२९०७ च्या 
हृंगपारषदृच्या [तिसऱ्या नियमाप्रमाणे श॑ काणत राष्ट्र युद्धाच्या 
नियमांचे उल्लंघन करील त्या राष्ट्राला दंड देण्यास भाग 
पाडाव अत म्हटळ.हवांते पण ' काणी * देड देण्यास भाग 


सावराष्ट्राय कार्यदां 


महाराष्ट्रीय क्ञानकोश. (स ) १६२ 


सावराषट्रीय कायद 


पाडावे ह.मात्र त्या परिषदेत ठरविण्यांत भाळ नाही.अर्थात 
देड देण्यास भाग पाडण्याचे काम, त्रयस्थ राष्ट्रांकडे असावे 
हृ सरळ आहे. पण या सवेमान्य तत्त्वाला व्हृशलिसच्या 
तह्पारषद्त हरताळ फांसण्यांत आला. या परिषर्देत असं 
जाहीर करण्यांत आळे का, दोस्तराष्ट्रांनी म्हणजे 
पक्षाने जमेनीला म्हणजे दुसऱ्या पक्षाला युद्धनियमांचे उठ्लं- 
घन करण्याब्रद्वळ भरपाई देण्यास भाग पाडावे, व युद्धनिय- 
मांचे उल्लंघन केल्याबद्दलची चोकशो करण्याचे काम राष्ट्रांनांच 
निवडलेल्या] न्यायमंडळाकडे सोपविण्यांत यावे. अर्थात जम- 
नीने या गोष्टींचा स्पष्ट इनकार केला. पण त्याचे ऐकण्यांत 
आले जाहा. फक्त एकच फरक मान्य करण्यांत आला व तो 
म्हणजे लष्करी अधिकाऱ्यांच्या ऐवजी सिव्हिल अधिकाऱ्याच्या 
पुढ या नियमोल्लेघनाची चोकशी व्हावयाची हा होय 
सावराष्ट्रीयन्याय को ट.--राष्ट्रसघाच्या अनेक काम- 
गिऱ्यांपका महत्त्वाची कामगिरी म्हणजे सावेराषट्रोय न्याय- 
काराचा स्थापना होय. वास्तविक हंगपरिषदेनं अक्षा प्रका- 
रच न्यायकाठं स्थापन व्हाबें अशी शिफारस केली होती 
पण त्यावेळां अनेक कारणांमुळे त्स घडून आलें नाही 
तथारप युद्धानतर हंग येथ राष्ट्रसंघाची जी पारषद भरली 
हाता [तिन हा प्रश्न हाता. घेतला. याकरितां नेमण्यांत 
आल्ल्या कामेटींन एक योजना तयार करून ती राष्ट्रसंघापुढे 
डला, राषट्रसघान ती कांहा फेरफारासह मान्य केली. या 
याजनच्या अन्वय, राष्ट्रसचानें व राष्ट्रसंघाच्या कोन्सिलने, 
नवडलल्या ११ न्यायाधिशांच र४ डप्पटा न्यायाधशांच 
एक सावेराषट्राय कोट स्थापन व्हावयाचे असन त्याच्यापढें 
रा्टरसघाकडे एखाद्या राष्ट्राने एखाद्या मुद्दयावर निकाल देण्याची 
विनात केल्यास त! मुद्दा मांडण्यांत येऊन त्याच्यावर निकाल 
करण्यार्चे काम या कोटाचे आहे.हा निकाल मान्य करण्यास 
छावण्याच्या सक्तासंबंधानें असे ठरविण्यांत आलें आहे कॉ 
ठरावक |विषयासबंधाच्या प्रश्नावर या कामेर्टानें दिलेला 
नकाल त्या त्या राष्ट्रावर बंधनकारक आहे व इतर बाबतींत 
ज्या त्या राष्ट्राच्या खुश्लवर तो निकाल मानणे, न साने 
अवलंबून आहे 
मध्य स्था.--शांततार्पारिषदेच्या बेंठर्कात भध्यर्स्था*च्या 
प्रनावर बराच चचा झाली. महायुद्ध सुरू होण्यापर्वी युद्ध 
ह!ऊ न्य म्हणून प्रेटाब्रेरनचे परराष्ट्र मंत्री ग्रे यांनी बरीच 
खरपट केडी होतो पण ती साध्य झाली नाहा. तथापि हेग 
पारषद्मध्य मध्यस्थीसबंधीची जी कलमें होता ताच 
राष्ट्रशघानं नान्य केला. राष्ट्रसंघाच्या नियमांतील१ ३ कलमांत 
इंगपरिषदंतील कलमांचा अंतर्भाव ह्वोतो. त्यांत पुढं असाह 
प्हट्ल आह का, जर मध्यस्थांचा निकाल एखाद्या राष्ट्राने 
न्य कला नाहां तर त्यासंबंधी पुढं कोणतें धोरण स्वीकारा- 
वयाचे ह ठरविण्याचे काम राष्ट्रसंघाच्या कॉन्सिलचे आहे 
१२ व्या कलपांत अस म्हटल आहे. 


कां राषट्रसघांताल रा. 
सभासद म्रर्ध्य वादाचा प्रश्न उपार 


शर 
थत झाळा तर तो प्रश्न 


अबब 


| 
। 


राष्ट्रसंघाच्या कोन्रूलपुर्ढे मांडण्यांत यावा व कोन्सिळचा 
निकाल झाल्यानंतर तीन महिन्षपर्येत लढाई पकारण्यांत 
येऊं नये. याशिवाय शांतता-परिषदेत तहांतील कलमांसंबधी 
मत दण्याक!रतां एक मिश्रमडळ नेमण्यांत यावे असं ठर- 
विण्यांत आलें आहे. या मंडळांत तांन सभासद असुन या 
सभासदांचा ।नेकाल हा शेवटचाच असावा अर्स ठरविण्यांत 
आले छाहे. या मेडळाकडे फक्त तहनाम्यांतील कलमा 
सेबंधांच्या प्रश्नांवर मत देण्याचाच ऊधिकार देण्यांत आला 
आहे. 

भे डे ट.--राष्ट्ररुघाने 


4 


सावेराष्ट्रीय कायद्यामध्ये मँडेटचे 
नवानच तत्त्व अंतभुंत कले. राष्ट्रसंघाच्या मसद्याच २२ वे 
कलम अस आहे कां, महायुद्ध!मुळे जे प्रदेश अगर ज्या 
वसाहूता पूर्वाच्या राष्ट्रांच्या सत्तेखाली राह्ल्या नाष्ठातव 
अद्याप ज्यांच्यामध्य आपल्या मुलखाचा कारभार व्यव- 
स्थित रातान चालविण्याची पात्रता नाहा अशा प्रदेशांचा 
कारभार सुरळ|तपणं चालण्यासाठी, असे मुलुख सुधारल्ल्या 
राष्ट्राच्या देखरखाखालां ठेवण्यांत यावेत क]णत्य! राष्ट्रांना 
अश्या प्रकारच्या विशिष्ट प्रदेशावर दखरख करावा हु ठर- 
।वतान| त्या प्रदेशांताल लोकांच्या इच्छा, लोकांची पात्नता, 
त्या बदशावे भागालिक स्थान, त्या प्रदेशाची सांपत्तिक 
'स्थातं या सव गोष्टांचा /वेचार करण्यांत यावा. या कलमा- 
श्रमाण, जमन इस्ट आफ्रिका, जर्मन साऊथ वेस्ट आफ्रिका 
कामरून, टागोलंड, आरमेनिया मसापाटामया, पॅलेस्टाईन 
सारया, जमन सामांआ व पासिफिक महासागरांताल एक्स 
जमन बेट यांनां मटेडचे तत्त्व लावण्यांत आल आहे. या 
भमडटचे तान प्रकार आहेतः पाहेल्या 'पेकाराला “ ए? मँड- 
टस्‌ अस नाव असून ते झाभोनिया अरेबिया इत्यदि 
दशाना लागू करण्यांत आले आहे ह प्रदेश स्वतंत्र आहेत 
अल्ल मानण्यांत आळे आहे. तथापि त्याचा कारभार राष्ट्र 
सघाच्या सल्यानं व मद्ताने चालावयाचा आहे. ' बी 


मॅडे- 
टस्‌अन्वय जमन इस्ट आ]फ्रका 


पुढे 


खबरदारी घतली पहिजे. « त. दच्या र ब्ीची 

स्त ७ जमन 
1ऊथ बेस्ट आफ्रिका वगेरे प्रदेश येतात. याखा 

सेव प्रदेश देखरेख ठेवण ठा येणारे 


| 


१ त 


रिपोट कारभारवाहूक राष्ट्रांनी 


मात्रे समजावयाचे 
कारभारासंब्रेघीचा 


सावराषट्रीय कायदो 


राष्ट्रसचाळा सादर करावयाचा असतो व कारभार पहा- 
णाऱ्या राष्ट्राचा क[रभार चालापेण्याचाी पद्धत राष्ट्रतघाला 
यांग्य वाटलो नाहं तर दुसऱया राष्ट्राला त्या प्रदेशाचा कार- 
भार पहाण्यासाठी नेमण्याची सत्ता राष्ट्रसंथाला आहे. तात्पर्य 
मंडेटचे मुख्य ध्येय, मँडटखालां असणारा प्रदेश कारभार- 
वाहूक राष्ट्राने आपल्या मालकीचा करूं नथे याबद्दल खबर- 
दारी घेण्याचं भाहे. 

खासगी माल म त्ता.-र्‍ाशत्रुराष्ट्रातील व्यक्तीच्या 
खासगी मालमत्तेला धक्का न लावर्गे, ती आपल्या ताब्यांत 
आलो असतां तिचा योग्य तऱहेने संभाळ करणे इत्यादि तत्त्वे 
सावेराष्ट्रीय कायद्यार्ने मान्य केलेलीं आहेत. स. १८९९ च्या 
व १९०७ च्य़ा हृंगपारषदेने या तत्त्वांना आपली पुनश्च 
मान्यता दिलो होता, एवढेंच नव्हे तर जिंकलेल्या प्रदे- 
शांताळ खातगी मत्तेला ही तत्त्वें लागू करण्याचें हेंग परि- 
षदेनं ठरविले होते. पण सावेराष्ट्राय कायद्याच्या या सर्व- 
मान्य तत्त्वांचे उल्लेबन, महायुद्धामर्ध्ये व त्यानंतरच्या तह 


पारषदनं कल. महायुद्ध सुरू झाल्यानंतर शत्रची लढाई- ! 


मध्थय सापडलल मालमत्ता सुराक्षत ठवण्याचा कामगिरी 
ग्रेटत्रिटननें “ पा$लक ट्रस्ट? कडे सोपवली होती. स. १९३ ६ 
च्य़ा अँक्टानें शत्र्ची मालमत्ता विकण्याला परवानगी 
देण्यांत आली व त्या कायद्याला अनुसरून पाबिलक टूर्स्टाने 
झापल्या ताब्यांत आलेल्या नमन कंपन्या व त्यांचा माल 
या सर्वांची लिलावानें हवी तशी विल्हेवाट करण्यास सुरवात 
केली. फ्रान्समध्ये मात्र मालमत्ता सुरक्षित ठेवण्यासाठी 
मुद्दाम स्वतंत्र योजना करण्यांत आली होती. जर्मनीनं प्रथ- 
मतः शत्रूच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्याच्या बाबतांत फार 
उदार घोरण ठेवले होत; पण ग्रेरब्रिटनर्ने ज्यावेळीं सन१२१६ 
मध्य प्रातेगामी स्वरूपाचा कागरदा पास केला त्यावेळी 
त्याला उलट सवाल म्हणून जर्मनीने फारच कडक कायदे 
केळे. अमेरिकेने प्रेटब्रिटनच्या घ्तांवर आपले कायदे बन- 
विले होते. महायुद्धानंतर तहृपरिषदेच्या वेळी यासबेधाचा 
प्रश्न पुढ आला. पण प्रेटब्रिटन व अमेरिका या राष्ट्रांनी 
शत्रुराष्ट्रांतीळ व्यक्तींची मालमत्ता विकून आलेले पैसे गिळं- 
कृत केले होते. अशा स्थितींत या प्रश्नाला गभीर स्वरूप 
प्राप्त झाले. तथापि तहपरिषदेने शत्रराष्ट्रांतील मालमत्ता 
विकण्याला दास्तराष्ट्रानां कोणतीहि हरकत नाह; उलर 
तो त्यांचा हक आहे अश्या रोतीचे कलम तहाच्या मसुद्यात 
घातले व अशा रातीन सावराष्ट्रीय कायद्यांतील एका. प्रमख 
तत्त्वाच्या उद्लंघनाला कायदेशीरपणाचं स्वरूप दिले 

स्व ये नि्णे य.-$ोणत्याहि प्रकारच्या प्रश्नाचा निर्णय 
त्या प्रश्नाचा संबंध ज्या राष्ट्रांशी निगडित झाला असेल 
तया राष्ट्रांतील लोकांच्या निर्णयानुसार सोडविण्यांत यावा 
वे त्यांत परकीय राष्ट्रांच्या हवितसंबंधांचा विचार करण्यांत 
येऊं नये हे ज॑ विल्सनचें मख्य तत्त्व, त शांतता परिषदेत 


सब राष्ट्रांनी मान्य केळं. बिदेषतः न्या भागांत अनेक 
रर 


>>. 


मेहाराष्ट्रीय शानकोश. ( स । १६३ 


नमदा नद स क क 
नन्क्न्क्न््स्््् माय ल्य क्क डा 


सालयीन 


| अरकारवे लाक राहतात त्या भागासंबंधी ह॑कलम होत 


| त्याथरमाण वरील तत्त्वानुसार &कक्षविग, होलस्टोन, अपर- 

सायलारशया इत्यादि भागांतील राज्यव्यवस्थेच्या प्रश्नांचा 
निकाल करण्यांत आला. आपल्यावर कोणत्या प्रकारची 
| राज्यव्यवस्था अलावी, इत्यादि प्रश्नासंबंधार्ने योग्य मत 
दे या त्या भागातील लोकांची राजकौय दृष्टि उच्च 


द्ण्यात्त 
। दजाचा असली पाहजे हे उघड आहे. तथापि या गोष्टींचा 
शाततापारषदंत विचार करण्यांत आला नाहीं 

खालवान--खालच्य़ा ब्रह्मदेशाच्या तेनासर्राम विमा- 
गराच्या उत्तरस असलेला डोंगराळ जिल्ह. क्षत्रफळ २६ 
चारस संळ. या जिल्ह्यांत वायव्य व आसेय त्राजने प्वेतांच्या 
रागा असून त्यांमर्ध्ये लांब व असुंद अल्ा पुष्कळशा दऱ्या 
आहत. त्यांतल्यात्यांत युनझालिन हो दरी तर फारच प्रक्ष- 
णाय आई. मुख्य नद्या सालवीन, यनझालळिन व विलिन 
या असून या ताोनहि नद्यांतून नावा चालतात सचे जिल्हा 
खडकाळ असल्यामुळे पुष्कळ प्रकारचे खडक या जिल्ह्यांत 
भाहुत. त्यांतल्या त्यांत गारगोटी व चुनखडो फार सांपडत 
जगलातून साग, अंजीर, बांब व ताड हा. झाडें पष्कळ 
आहत. हवा एकंदरींत दमट, उष्ण व रोगट आहे. पावसाचे 
मान ११४ इंच असतें 

इ त ह्वा स.--येथील प्राचीन इतिहास फारसा उपलब्ध 
नाह. पूना यथ युनशान लाक रहात होते अशो दतकथा 
आहू. नंतर येथ करण लोळ आले अस दिसतें. या लोकांत 
छिंगमाइच्य़ा राजान भापल्या अमलाखाली आणले. दसऱ्य! 
म्रह्मायुद्धानतर हा प्रदेश इंग्रजांच्या अमलाखाली आल.नतर 
स. ३४७२ त हा प्रदेश श्वोगेन जिल्ह्यापासन बेगळा करून 
याठा सालवीन जिल्हा हृ नांव दिल. लोकसंख्या (१९२१ ) 
५*२३३९. शेकडा ३७ लोक बोद्धधर्माचे आहेंत. करण 
लाक २५००; शान लोक ३०००; ब खास ब्रह्मा लाक 
सुमार १००० आहेंत, शकडा ८६ लोक शतक[वर उपजी- 
वका करतात. बालिन व युनझालिन दऱ्यांशिवाय बार्काचा 
प्रद्श शतकांच्या उपयोगाचा बिलकुल नाहो. पाऊस पुष्कळ 
व वळाच पडता व त्यामुळ तांदळ पुष्कळ पिकतो ताळ व 
सुपार[| यांच पाक फार असन हा माल बाहूराह पुष्कळ 
पाठावला जाता. [दवलादेवस शतकांत सधारणा हात आहे 
ख|नजद्रव्यापका शिसंव लोखड यांच्या खाणी पष्कळ ठिकाणी 
आहेत परंतु मागणीच्या अभावी हा व्यवहार फायदेशीर 
नाहा. वाग नदाच्या जवळ थाड साने सांपडते व तेथोछ 
लहान लहान दुकानहार हा व्यापार करतात. या जिल्ह्यांत 
कारखाने बहुतेक नाहातच. हातमागावर ळापड थो 
तयार हाते. करण लाकांच्या स्रिया व इतर नायका 
कापड व चटया विणतात. करेण लोकांनां स्वत 
उपयांगापुरती दारू तयार करण्याची परव!नगी झह 
दश'च्या इतर भागाशवषाय करण व सयाम दांता 
यंथोल व्यापार .चाछतो. निगत माल रेशीम कापत, र्‌ 


प्या 
हर 
ह 
त्ते, 


साळूर 


महतराषट्रीय शानकोश. ( स:) १६४ 


सारूहडोर॑ 


सुपारी, पेट्रोलियम, मीठ व थोडेसें सोने व सुर्य; यापेकां 
शकडा ६० माल सयामांत जातो व बाकीचा करेणीस जातो. 
येथील राज्यव्यवस्था डिश्ट्रिकट सुपरिंटेंडट ऑफ पोलिस व 
एक अधिकारी यांच्या माफेत चालते. डिल्ट्रिक्ट सुपरिटेडेंट 
भफ पोलीस हाच येथील डेप्युटी कमिशनर व डिश्ट्रकट जज्ज 
भसतो.या जिल्ह्यांत कोठेंच म्युनिसिपालिंटी किंवा जेल नाह. 
शिक्षणाचे प्रमाण तर फारच कमी आहे. सन १९०१ मध्ये 
फक्त दीकडा ७२ लोकांनां लिहितांवाचतां येत होते. 
स्ालर--मद्रास, विजगपट्टम जिल्ह्यांतील एक तहशील 
क्षेत्रफळ १८« चोरस मेल.लोकसंख्य[(१९२१) ९२२६८.ह्या 
तहरशिलीत एक शहर ( सालठ्र ) व 3९९ खेडा आहेत. 
सालेम, जि ल्हा.-ऱप्रद्रास, मध्यभागांतील जिल्हा.क्षत्र- 
फळ ६९१२ चोरस मैल. बालाघाट, बारामहाल, व तलघाट 
हे तीन प्रदेश मिळून सालेम जिल्ह्या वनला आहे. मलगिरी 
हा पर्वेत बालाघाट प्रदेशांत आहे. तेथें चंदन व इपारती 
लांकूड पुष्कळ आहे. ह्या जिल्ह्यांत मुख्य कावेरी, वेलार,पोनि- 
यर व पालार या चार नद्या आहत. ह्या गिल्ह्यांत एकंद्र२२ 
इंच पाऊस पडतो. पूर्वा ह्या देशाच्या उत्तरेकडील भागावर 
पल्लव राजे राज्य करीत अतत. १४ व्या शतकांत हया जिल्हा 
विजयानगरच्या राजांनीं जिंकला. पण १७ व्या शतकाच्या 
प्रारंभी-मदुरेच्या नायक राजांच्या ताब्यांत होता.१६८८-९« 
मध्य तो म्हेस्रच्य! राज्यांत सामाविष्ट झाला. नंतर सन 
१७९९ त हेदराकह्यी लढून तो इंग्रजांना आपल्या सत्तेखाली 
आणला. लोकसंख्या ( १९२१ ) २११२०३४. ह्या जिल्ह्यांत 
१० तालुके आहेत. सालम, तिरुपत्तर व वणियंबडी हां तीन 
शहरें आहेत. शेकडा ७१ लोक तेलगू भाषा बोलतात.येथील 
लोकांचा उद्रानवोह शेतकीवर चालतो. ह्या जिल्ह्याची 
उत्तरेपेक्षां दक्षिणेकडील जमीन सुपीक आहे. नामखल व 
अत्तूर तालुक्यांत तांदूळ पिकतो. शेव्हेरॉय टेंकड्या काफी- 
करितां प्रासिद्ध आहेत. बागबगीच असून त्यांना पाणी देण्या- 
करितां विहिरी, तलाव बव कालवे आहेत. येथोल जंगलांत 
साग, काळें लांकूड व इमारतीचे लांकुड बरंच सांपडतें. ह्या 
जिल्ह्यांत खनिजद्रव्यहि पुष्कळ सांपडत. उदाहरणाथ सोर्न, 
लोखंड, माणिक, पोलाद वगेरे. सालेम येथील लोड प्रसिद्ध 
आहे. सालेम येथे मुख्य कारखाना कापड विणण्याचा आहे 
रेशमी व तुती कापड येथन ब!हवर गांवी जाते. तांदळ गहु, 
एरडाच बी व तेळ, तूप, *कपडा,विड्याची पार्ने, केळी, नीळ, 
चिंच, आंब, काफी व गुरें या मालाची निगेत होते. 
सालेम, तिरुपत्तृर, व वणिथबडी येथ स्युनिसप।लिट्या 
आहेत. शिक्षणाच्या बाबतीत हा जिल्ह्या प्रागसलेला आहे. 
ता लु का.-ऱसालेप जिल्ह्यांतील एक ताळुका. क्षेत्रफळ 


५२२ चौरस मेल. ह्या तालुक्याचा बराच भाग टॅकड्यांनी 
बेष्टिळळा आहे. त्यांत शेव्हेरॉय हा पर्वत मुख्य आहे. तिरु- 
माणेमातर हो नदी मुख्य: आहे लाकसंख्या ( १९२१ ) 
१४६६०२, ह्यांत खनिज पदार्थ पुष्कळ सांपडतात 


गांव'-सालेम जिल्हा व तालुक्याचे मुख्प ठिकाण. येथे एक 
लहान कालेज व प्रख्य़ात प्रेसिडेन्ती जेळ आहे. लोकतंख्या 
(१९-८१) ७०६२१. येथे सत व रेशमार्चे विणकाम होत. 

साळान--शेयुक्त प्रांत, रॉयवरली जिल्ह्याची एक तहू- 
शील. क्षेत्रफळ ४४० चांरस भेल. लोकसंख्या ( १९०) ) 
२५७८२७. या तहशिलीतून सई नदी वहाते. येथ तांदूळ 
पिकतो. रायबरेली तहाशिलीर्चे मुख्य ठिकाण आहे. लोकसंल्या 
सुमार॑ ५०००. ह शहर शालीवाहनारने वसताविळ॑ अर्स 
म्हणतात 

साळ्हाडोर-मध्यअमेरिकताल एक प्रजासत्ताक राज्य. 
याच्या पूवस:व उत्तरेस हांडरस; दक्षिणेत पॅसिफेक महास!- 
गर; व पश्चिभेस ग्वाटेमाला आहे. क्षेत्रफळ समारं १२१५६ 
चौ. मेल आहे. लोकसंख्या (१९२३) अदमासे १५,२७,०० «. 
यांत ढॅंडिनोची संख्या (अगदी मूठचे व मिश्र मिळुन) सुमार 
११८४००० व इंडियन सुमार ३१६००० आहेत. मुख्य 
शहर॑ सानसाल्व्हाडोर ( राजघानी-लोकरख्या ८२००० ), 
संटाअना (७१०००), संनमिग्वेल ( ३४०००), सॅनव्हिन्हेंट 
(३१००० ), सेन्टा बेला (२६००० ), व सोन्सोनेट 
(१६००० ) हा होत. शेतको हाच येथील मुख्य धंदा 
कसून तो प्राचीन'-पद्धतीवरर आहे. कॉफी, साखर, नीळ, ब 
बालसम नांवाचं सुगंधी द्रव्य हा उत्पन्न होतात. येथें ओपधी 
वनस्पतींची रुम्याद्धि आहे. कोको, तांदूळ, द्विदल्धान्ये व 
फळं यांची लागवड होते. सोन, रूप, तांबे व शि पर्व- 
भागांत व लोखंड पश्चिम भागांत सांपडते. दगडो कोळसा 
सवत्र आढळत. सुता कापड, लाकरीचा माल, पोटी व दंत्र- 
सामुय़रार्‍ यांचा आयात व काफादा निर्गत होते. आयात 
माल मटाबटन, स्युक्त सस्थान, फ्रान्स व जमनी ह्या दशा 
तून यंता.व |नगत माल बहुतेक स्युक्त सस्थाने व फ्रान्त या 
मध्य जाता. स.१८८२त प्रथम रल्वे सुरू झालठी.१९२२ सारला 
एकद्र २५२ मलांचा रल्वेरस्ता दळणवळणास खुला होता 
सुख्य मुख्य ठिकाणे रेल्वेने जोडिडा आहेत 

जमाब दी.-आयातव निर्गत मालावरील कर व अव- 
कारी ह्य उत्पन्नाच्या बाबी आहेत. खचीत सा 
सरक्षण व अंतगेतव्यवस्था ह्या मुळ 
२५ सालची जमा १3८५१५५ 
पोंड होता. 

राज्यव्यव स्था.--वेळोवेळा 
सध्यां लाकांनी निवडलेले ४८ 
सत्ता अध्यक्षाच्या हाती असते 
भडळ सवे कारभार पहाते 

शक्ष ण “मख्य 
मिक शिक्षण 


वॅजानेक कज, 
य बाबा आहेत. १२२४- 
र्र पाड व खच १८२३००० 


बदललेल्या घटनेप्रमाण 
डप्युटा आहेत. कायेकारी- 
चार सभासदांच एक मांत्रे- 


ध्मं रामनकथोलि 
फत व सक्तीचे औञ 
सरकारां पमदर्तानें चालतं. उच्च ॥ 


आहे. न्यायाचे एक वरिष्ट कोश 
चांगली आहे 


क आहे. प्राथ 
हू. दुय्यम र पदशिक्षण 
शक्षणासाटी वश्वविद्यालय 
आहे. सरक्षणाची हयारीहि 


सावेतवाडी संस्थान 

इ ति ह्या स.--पेडो द आळव्हाराडो यार्ने हे १५२५ २६ 
साळी जिंकेल. ह्याच्यावरून सध्याचे न!व यास मिळालं. स्पानिश 
सत्तेपासून ई१८२२ त स्वतंत्र झाल.येथ वारंवार राज्यक्रांत्या 
होत असत. १८३९ मध्यें हे संस्थान स्वतेत्र झालें. १९५०६ 
साली स!त्व्हाडोर, हॉडुरास वै ग्वाटेमाला यांच्यांत युद्धप्रसंग 
आला होता. परंतु संयुक्त संस्थानांच्या अध्यक्षाने मध्यस्थी 
करून तो प्रसंग टाळला. 


सावंतवाडी संस्थान --मुंबई, बेळगांव एजन्सीतील । 


एक संस्थान. सांप्रतकाळी आपण ज्प्राला सावंतवाडी संस्थान 
असं म्हणतों, तो प्रदेश प्राचीन काळी हृल्लों असलेल्या नांवान 
प्रशिद्ध नव्हत!. कोकण सुभ्याच्या पोटी कुडाळ व भोमगड 
ह्या नांवाचे दोन परगणे होते, त्यांत सावंतवाडी प्रदेशाचा 
उमावेश होत असे. इ. स. १६९७ मध्यें सावंत भासले 
यांना कडाळदशस्थ प्रभत [मकन ते वराल दान्हा परगण्या 
बर स्वतैत्रयरणे सत्ता चालवं लागले, व आपल्यास 'सरदेसाई 
पर्‌गण कुडाळ अ महालानहाय अस म्ह्णवू लागल. पुढ 
या सावंताकडील मुळुखांपैका थोडयोडा मुलूख शेजारच्या 
राजांना हरूर्गत केला कुडाळ परगण्यांपैकीं तीन तर्फा, एक 
बंद्र व दोन तफोपेह्ी कांहा गांव इंग्लिशांनीं घेतले. एक 
कथीत कोल्हापूर संस्थानाकडे गेळी. भीमगड परगण्यांपैकी 
तौन महाल पोतुभीज सरकारच्या ताब्यांत गोळे. शवटी नऊ 
तफो, एक कोत अ दोन महाल सावंत भोसले यांच्य़ा सत्ते- 
खार्ला राहिळे. हा मुलख व चोंदिंगडे तफेप्रेका मिळालेले 
आंबोली,चोकळ व गेळं हॉ तीन गांवे मिळत सध्यांचें सावंत- 
वाडी संस्थान झाललं आहे. 

या संत्थानचा बहुतेक भाग डोंगरांनी व सुशोभित अशा 
अरण्यांनी व्य़ापिकेला असल्यामुळें कित्येक ठिकाणी सृष्टिसोद्ये 
फार चागलं दिसते. तांदूळ, नाचणी, वरी व नारळ हा 
संस्थानची मुख्य पिके होत. अफू, जरतार, शिंगार्चे काम, 
खेळणी व लाखचे भिन्नस तग्रार होतात. संस्थानांत सुमारें 
१५० शाळा आहेत. शिक्षणाकड खचे सुमारे ८«,००० रुपये 
होतो. संस्थानर्चे एकंदर क्षेत्रफळ ९२५ चोरत भेल असून 
उत्पन्न सुमार ६८६००० रुपये आहे, व सन १९२१ च्या 
खानेसमारीप्रमाणें लोकसंख्या २०६४४ आहे. 

इति हा स.-र्‍या सेस्थ!नच्या राजघराण्याच्या पूर्वजांची 
माहिती पाधारणतः स. १५०० च्या सुमारापासून मिळते.या 
घराण्याच्या मळ पुरुषाचं नांव मांग सावंत असं होते, व तो 
उदेपर येथील प्रसिद्ध शिसोदिया घराण्यापैकी अतून त्याचे 
उपनांब भोंसले अस होत. मांग सावत यान य[ प्रांता 
आल्यावर कांहा प्रांत मिळविला व होडावड येथे आपले 
राहण्याचे ठिकाण केलें. यावेळी या प्रांतां विजयानगरच्या 
हिंदू राजांचा भंमल होता. विजयानगरचा पाडाव झाल्यावर 
हा प्रांत त्यादिलळशाहीकडे गेला. आदिलशाहोतून कुडाळ पर- 
गण्याच्या देशमुखीचे काम एका कुडाळदेशस्थ प्रभु धराण्या- 


कहे देण्यांत आलें होते. या प्रभु, देशमुखांकडे दळवी या | 


महाराष्ट्रीय शानकोश्. (स ) १६५ 


। सत्ता स्थाथन करावी या उद्द्शाने तत्कालीन सेनापाति 


। गलला मुलुख परत मिळदिला ( 3३७९१) 


सावंतवाडी संस्थान 


आउडनांवाचे सेनांपाते होते. हे दळवो मळचे जोधप्र येथ 
राहणारे असून प्रभंची सत्ता या प्रांतांत सुरू झालो तेव्हां 
प्रशुनी त्यांस आपले सेनापति केले. या प्रांतावर मराठ्यांची 

: क्ती 
दळवी व मांग सवेत हे कांहां दिवस एक होऊन देशसुखांचा 
पाडाव करू लागले, परंतु या कामीं त्यांत यशनयेतांते 
दोघेहि इ. स. १५८० त मत्युमखो पडले. मांग सावंत यास 
सात बायका होत्या; त्यांपेका सहा त्याच्याबरोबर सती 
गेल्य़ा, आणि एक गरोदर होती, ती ओखणें येथे जाऊन 


। राहिली. तिला पुढें मुलगा झाला, त्याचे नांव फोंड सावंत. 


खेमसावंतप हि ला.-फोंड सावंताचा हा मुलगा.हाच 
सावंतञाडीचा राज्यसंस्थापक म्हणतां येईल. याने 1६२ ७साला 
विजापूरकरांकडून देशमुखी मिळवून तिचा १४ वर्षे उपभोग 
घतला. याच्या मागून याचा वडील मुलगा सोमसावता- 
मागून धाकटा मुलगा फोंडसावंत गादीवर आला. स.१६५१ 
त फोड सावंत मरण पावल्याबर त्याचा धाकटा भाऊ लखस 
सावेत या प्रांताचा सत्ताधीश झाला. या लखम सावंतानें 
शिवाजीला काँकणांतून हांकून देण्याचा विजापुरकरांच्या 
वर्तीने प्रयत्न चालविला. पण शिवाजीच्या हातून पराभव 
पादून हा तहास कबूल झाला ( १६५९ ). या तहान्वर्ये 
सावतान शिवाजीचे मांडलिकत्व पत्कारेल्य़ासारखं झालें. हा 
नामाष्कोंचा तहृ न आवडून लखमानें स. १६६४ त शिवा- 
जाशा लढाइ करून जय मिळविला. हा शर सावंत १६७५ 
साली मरण पावला 

याच्यानंतर याचा पुतण्या खेम सांवत ( दुसरा ) गादी- 
वर आला. यान मोठ्या पराक्रमाने पोतुंगीजांनां नामोहरम 
करून आपल्य राज्याचा विस्तार केला व कुडाळच्या प्रभंनां 
जिकून स्वतंत्र झाला. याचवेळी आदिलश्याहीचा अंत झाल्याने 
सावेतान मागलांचे सावेभोमत्व नांवार्चच कबूल केले. या 
खेम सावंतानें चराठे हु गाजधानीचं ठिकाण करून तेथे मोठी 
वस्ती करविली. याच ग्रांवाला पुढें संद्रवाडी म्हणं लागले 
शाहु छत्रपति झाल्यावर खेम सावंत त्याच्याशी राजनिष्ट 
राहिला. शाहूनेंहि त्याची सरदेशमुखी कबल केली ब कुडाळ 
आणि पंचमहाल त्यास इनाम दिले. हा सावंत स.१७०९ त 
निवेतला. याच्यामागून फोंड सावंत गादोवर बसला. त्याला 
कोल्हापुरकर, आंग्रे व पोतुगीज यांशी झगडावे लागत अस 
ल्य़ान त्याने इंग्रजांशी दोस्तीचा तह केला(१७३०).फोडानेतर 
त्याचा नातू रामचंद्र सावेत राजा झाला. त्याचा सर्वे कारभार 
याचा महापराक्रमी धे कतेबगार चुलता जयराम हा पहात 


। असे. पण चुलत्या-पुतण्यांत कलह लागन पोर्तगोज लोकांचे 


पन्हा फाबल. त्यांनां सावंतावर स्वारी करून खंडणी लादली. 
या अपज्ञयाचा नचवा रामचंद्राचा पुत्र खेम सावंत गादीवर 
आल्यानंतर ( १७५५ ) त्यानं काढिला व पो्तगीजांपासन 


पबाह्वादा बक्ष। 
याने या सावेताला हाताशी धरून संस्थानला ऊ्जित[वस्था 


सतावतवाडी संस्थान महाराष्ट्रास ज्ञानकोश. (स) १६६ साहेत्यशास्त्र 
आणिली. पण संस्थानच्या वाईट अंत:कारभारासुळे | सावणि--चालू मन्वेतर तरल्यावर पुढे होणारा चतुदश 
कजचाजारी व परावलंबी बनलें, हा खेम सावंत १८०३ मध्ये मनूंतील आठवा मनु. विज 
निपुत्रिक वारल्यानंतर गाढीविषयी भांडणे लागलीं. शेवटॉ सावित्री--मद्रदेशाधिपाते अश्वपाति राजाची मुलगी ह्नि 
समवेत उफ भाऊताहेब सवत हा खेम सावेताची पत्नी सत्यवानात, तो एकसंवत्सरायु आहे असं माहीत अततांहि 
लक्ष्मीबाई हिच्या मांडीवर बतुन राज्याधिकारी झाला. लव- । पति म्हणून वारे व पतित्रताधमानें त्याच्याबरोबर गरीजांत 
करच या दत्तक मायलेकरांत वितुष्ट आढे, व सन १८०८ त दिवस कंठू लागली. पतीस स्ृत्यु येण्याच्या दिवशी ती मुद्द'म 
भाऊसाहेबाच! खून झाला व लक्ष्मीबाई वारडी. तेव्हां खम त्याच्यावरावर आरण्यांत लांकड आणण्यासाठी गेळी असतां 
सादेता( तिसरा )ची दुतरी पत्नी दुगीबाई हिला इसरा | त्याच्या मस्तकांत शूळ उत्पन्न झालाव यपघर्म येऊन त्याचा 
ए६ मुलगा दत्तक दिला.द्दा फोंड सावंत १८१ रसाला वारला, स्क्ष्म देह हृरण करून दक्षिणेकडे चाळला.सावित्रोहि त्याच्या 


तेव्हां अज्ञान मुलग ( चवथा ) खम सावंत गादोवर | पाठोपाठ निघालो. यमार्मे दिला मागे जाण्यास सांगून पाहिल, 
आला. पण ती पतीला सोडीना, तेव्हां पातित्रत्यप्रकाशाने दिपून 
ह्या सांबत सज्ञान झाल्यावर देखील राज्यकारभार नौट 


यमार्ने तिळा तीन वरांनी तिच्य़ा श्व्ुरास डोळस केलें, राज्प- 
चालवीना, संस्थांनांत बंडाळ्य़ा होऊं लागल्या व एकंदर | पद दिले व शतपुत्र होतील अता आशीवाद दिला. तिसऱ्या 
फार अनाल्था माजलो. तेव्हां इंग्रज सरकारनें स. १८३८ त वराच्या पृर्तेतेकारेतां त्य़ाने सत्यवानाचा सुक्ष्म देह सोडन 
राजघराण्यांत लायख पुरुष होईपर्यंत राज्यकारभार पोलि- दिला. सावित्रीची पूजा हिंदु सुवासिनी स्त्रिया वटपोर्णिमेळा 
टिकल सुपरिटेडेंटमार्फन स्त्रत: पहाण्याचे ठरविछ, १८४४ (जेष्ट द्य १५) करतात. 
त प्रसिद्ध फांड सांवनाचें बंड उद्भवले त्यांत मरत्यक्ष युवराज साष्टी-मुंबई, ठाणे जिल्हा. साष्टी नांवाचे इतिह्वासर्पातिद्ध 
फोड सावेत उर्फ आवासाहवेव सामील होता. लवकरच हे | वेट याच ताळुक्य़ांत आहे. क्षेत्रफळ २४६ चो. मैल. लोक- 
बंड मोडले व संस्थानांत बऱ्याच सुधारणा घडून आल्या. | संख्या ( १९२१) दोडलक्ष. यांत १४० गांवें आहेत. ठाणे ह 
स.१८६७ त खपत सावंत निवतूंन त्याचा मुलगा फांड सावंत ताठुकयार्चें मुख्य ठिकाण आहे. ठाणें, वांद्रे, कुळ ह्यां गांवें 
नांवाचा ग्रादीवर आळा. हा दोड वर्षातच वारल्यानंतर असून त्या ठिकाणी म्यु. कमिट्या आहेत. कान्हेरी लेण याच 
त्याचा सुल्या रघुनाथ सावेत उके बाबासाहेब गादोवर । ताळुकयांत भाहेत. येथ मिठागरे असून मिठाचं उत्पन्न बरंच 
बसला, यास बडोद्य!च्य़ा जमनाबाईसाहेबांची कन्या ताराराजे होते. भात सवे ठिकाणी पिक. जी. आय. पी. आणि बी. 
हवी दिली द्वोतो १८९९ त बाबासाहब स्रत्यु पावला व त्याचा | बी. ता. आयू रेल्ये यांतून जातात. साष्टी बेट मराठ्यांनी 
चुलत भाऊ श्रीराम गादीवर आला. य!च्या राज्याभिषेकाच्या पोतुगीज लोकांकडून स.१७३९ त घेत 
वेळी अला ठराव झाला होता कॉ, पोलि. सुपारॅटेंडंटनें पोलि. मराठ्यांपासून घेतळं, व १७८२ त सालबाइंच्या तहान ह॑ 
एजंट या हुद्दथारने रुस्थानिक राजेबद्दाह्रच्या नांवार्ने सर्वे इस्ट इंडिया कपनीच्या प्रदेशास कायमचे जोडल गेढे. 
कारभार पहावा. स. १९०९ पासून हा सावेत प!गा, देवस्थान सासवड--मुंबई, पुणे जिल्हा, पुरंदर त 
व द्रबार याचा काम पूण मुखत्यारीने पाहा. हया १९१३ | ठिकाण. पुण्याच्या आमज्नेयांस 
मर्ध्ये वारला. त्याटेळीं युवराज बापूसाहेब ( प्रस्तुतचे राजे ) रा 
अल्पनयस्क होते. यांचें शिक्षण इंग्लंडांत झालें असून गेल्या 
मंदायुद्धांत यांनीं मेतापोटेमियांत चांगली मदुमकी गाज- 
दिल्यामुळे यांनां “ हिज हायनेस ? व कॅप्टन या पदव्या 
भिळाल्या. १९२४ सालच्या भाक्‍टोबर महिन्यांत (ता. २९) 
बापूसाहेबांच्या हाती ( ८६ वर्षे आपल्याकडे घेतलेली ) सर्व 
सूत्र इप्रजतरकारने दिला. 
गां व.--सावंतवाडी संस्थानची राजधानी. ह्यो वेगुर्ल्या- 
पासून १७ मेळ आहे. सावंतवाडीत सुंदरवाडी 


लें. १७७४ त इंग्रजांनी 


१६ भेलांबर ऱ्हेच्या 
येथे म्युनिसीपालिटी 
सासवड हू घाबदेव व 
तारा रस्त्यावर आहे. 
चा हच १८७९ साली येथ 


क, * नत क त्य 
क हाय यथे गांवाबाहर 
दकाठी संगमेश्वरार रे 


पणती र! देऊळ आहे 
क. क ु री क >) 14% सत. $ ७९ ० मध्य सातवड द्द जनर सरकारां. त्य य 
याचा लाकसल्या १९०१ सालीं १०२१ २ होतो. १६७० साला विभागार की ताळ एका पोट- 
काणी फाड सावेतानं हं शहर वसाविळे असं म्हणतात. गांवा- र र 


1८४० भर्ध्ये सिंधच 
कव्या 


अनार आणून क्धदत. ठेवले अथ सोपानदेवाची 


व ह होते. 

समाधि आहे. न 
साहित्यशास्त्र--. प ची 

शाल्ल या दृष्टोने साहि म काच 


अजळच मोतोतळाव आहे. त्यानें ३१ एकर जमीन व्यापली 
आहे. तलाव]जवळ पडक्या स्थितींत एक किल्ला आढळतो. 
१५०४ साली येथ म्युनिसिपालिटी स्थापने झाली.स. १८२५ 


त पाण्याचा चांगला पुरवठा करून नळांना शहरभर पाणी 
खळांबेळ आहे. 


साहित्यशास्त्र 


अशा प्राचीन मेथांचे उल्लेख वारंवार आढळतात. एखादा 
शात्लीय प्रेथ पुढील काळांत प्रसिद्धीस आला अपतां त्याच्या 
मागील ग्रेथ बहुवां अननुकरणीय्र अस्ते ठरतात. तरी पण 
त्यांच्याविषयी आदराने उल्लेख येत असतातच. तेव्हां असे 
अगदी जुने अंथ परंपरागत आपल्याकडे न येण साहाजिक 
आह. अलकारशास्रावरील जुन्या भ्रथांचा दह्वाच स्थातं 
दिसते 

भारतीय नाट्यशास्रांत अलंकाराचा जुना नसुना पाह- 
ण्यास सांपडता अशी सामान्य समजत झाली आहे. पण 
वास्तावेक त्यापुढील बाळांतच काव्यशास्रावर स्वतंत्र अथ 
[नमाण झाल 

भारतीय अलंकरारशयाक्ञांत व सोंदर्यज्ञास्रांत महत्त्वाचा 
असा जो “रतत सिद्धांत तो प्रथम नाय्यशासत्तात उद्भत झाला 
रसाचा शब्द्राः अथ चव असा आह. ज्याप्रमाण काहा 
खाण्याचे पदाथ गोड, कांहों आंबट, कांही कड भल्ला चवी 
दतात त्याप्रमाणे रंगभूमीवर दाखविण्यांत येणारे रस्त(मनाचे 
भाव ) श्रोत्यांच्या मनांत विशिष्ट भाव उत्पन्न करतात | 
समज माह. भरतसुनांनं पुढील आठ रस सांगितले आहेतः 
न्गार, हास्य, करुण, रादर, वार भयानक, बांभत्स भआाणि 
१ त कि अ 

नाट्यशात्रीय रससिद्धांतांत जसं सोंदर्यशास्रीय तत्त्व दृष्टोस 
पडत त्याचप्रमाण तत्सद्श भावसिद्धांतांत मानसश्ास्रा चे अस्ति- 
त्व निःसंशय प्रगट होते.शिवाय नाऱ्यशात्रांत इतिवत्ताचें लांब- 
लचक व कराळवाणं पण सत्य आणि स्पष्ट वगीकरण, नायक 
आण नायिका यांचे प्रकार, थांडरून वस्तु्तर्थाते आणि 
सिद्धांत यांच्या शाघाकडे दुलक्व करून वर्गांकरणाकडेच बेसु- 
मार लक्ष दिसून येंत. हृ विधान झलंकारशात्रालादहि लागू 
पडेल. 

अलंकार!वरील प्रकरणांत इतर अलंकारशास्रीय य्रेथांतल्या- 
प्रमाण भरतसान फारशा गोष्टी सांगत नाहोंत.भामह,उटभट 
दंडी वगेरेंच्याइतकोहे अलंकार तो देत बसत नाहो. भामह 
दंडी आणि वाह्ठनया तिघांचा मिळून प्राचीन साहित्यश्ास्राचा 
संप्रदाय बनला आहे. तवोत प्राचीन म्हणज भामह होय,पण 
त्याचा काळ निश्चित करतां ग्रेत नाही. तथापि पुढील साहि- 
त्यशास्त्र्यांनीं त्याचा मोठ्या बहुमानार्ने वारंवार उल्लेख केळला 
आहे. भामह्याचा काव्यालंकार श्होकबद्ध असून त्याच्या सहा 
प्रकरणांत काव्यांग,अलंकार,दोष,काव्य,नीति आणि व्याकरणा- 
त्मक शुद्धता या विषयांचे विवरण केलें आहे. प्रस्तावनेतच 
त्यानें,केवळ अलंकार जाणण्यारन कोणी कवि होतो असा समज 
खोडून काढला भसून काव्यप्रतिभेच महत्त्व प्रतिपाद्वेले आहे. 

सातव्या शतकांत प्र्यात कवि दंडी यानें आपला काव्या- 
दशे ग्रथ लिहिला. हा ग्रेथ छंदोबद्ध असून त्यांत कवीने 
आपण स्वतः रवचिलेली अनेक उदाहरणे देऊन काव्यसिद्धां- 
ताची फोड केली आहे. द्व! ग्रेथ दंडीमांगून येणाऱ्या शास्र- 
शास चांगला उपयोगी पडलेला दिसतो. याकाकार आणि 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (स ) १६७ 


साहित्यशास्त्र 
डाव्यादशावरून चांगलो येते. प्रत्येक कवितला अंग व अलं 
कार असतात अस हडाचे घत पडत शग मगन आअथांतरां 
थाने शब्दांची बनलेला वाक्यें होत. हे अंग किंवा शब्द! नु- 
केम गद्यात, पद्यांत किंवा गद्यपद्यांत असेल; पद्य असेल तर 
त्यात अनक वृत्त येतोल;वृत्तांत मात्रा किती असाव्या व त्या 
कशा माजाव्या ह साहित्यश्याक्लावरून कळेल.तथापि कावितेचें 
प्रधान अंग दत्त नव्हे. काव्य ह पद्यातल्याप्रमाण गद्यांत 
किवा गद्यपद्यांताहे चांगळे रचतां येत असा भारतोयांचा 
सवत्र समञञ होऊन गेला आहे. छेवळ कविता करण्याला 
काणाहू भारठाय काव्य म्हणणार नाही एखादा मोठा 
पाडत्यदशक अथ पद्यांत लिहला म्हणन त्याचे वर्गाकरण 
करताना बाधपर काव्यांत त्याचा समावेश होऊ शकळ- 
णार नाह. व्याकरण, कोश, वेद्यक 'किंवा ज्यातिषावरोल 
सथ बहुधा छदोबद्ध असतात. पण त्यांनां काणो काव्यग्रंथ 
मानात नाहीत. तथपि त्यांताळ विषय लक्षांत ठेवण्यास 
जाप जाद म्हणून गद्यांत न लिहतां ते पद्यांत लिहले गेले 
आहत. उदाहरणाथ, वराद्वाभिहिराची बुहृत्सहिता. याच्या 
उलट नर एखादी गद्य कादंबरी अलकारशास्राला घरून 
लिहूडा असेल तर एखाद्या मह्वाकाव्याप्रमाणें याला काव्य 
या पक्तात वसण्याचा हक्क राहील 

याचप्रमाणे एखाद काव्य संत्कृतांतल्याप्रमाणे प्राकुनांत 
किंवा अपश्रश भाषताहे असं शकेल. भारतीय करवीत संस्कृ 
तातल्याप्रमाण प्राकृताताहे काव्यरचना कळला आहे 

यापुढ दडो सलळळारयुक्त महाकाव्य रचण्यासंबे्धा 
सिद्धात दता. भथस नांदीपासन सरवात करून नेतर काव्य 
काणाल! अपण केले आहे ते सांगन काव्यावेषर्याह सचवा[वा 

व्यावषय एखादी पोराणिक कथा, गोष्ट (किंवा प्रत्यक्ष 

घडढला प्रय घेऊन त्यांत जीविताचे चार दत सिद्ध 
गढल दाखवावेत. नायक उदार व बुद्धिमान असावा, विशिष्ट 
नगर, ससुद्र, पत, क्रत, सथ उण चद्र यांचे उद्यळाल 
उद्यानाताळ क्राडा, प्रेसप्रसंग, भोजनससारभ विवाहू, पुत्न- 
अन्स, राजतभा, बकोलाती, मोहिमा लढाया, विञय वगेरे 
वणन दुऊन अत काव्य खुलवाव्यार्चे असत. तुक्ष्प व व्यापक 
वणन देऊन आणि रसब त्याला जळला अस! भाव वंटं- 
वून हृ महाकाव्य तयार करावयाचे असते त्याचा मांडणी 
कानाळा गोड लागणाऱ्या कवितांत केरून त्यांचे कांहा 
आटपशोर सगे तयार करावेत 

दड| |नरानराळ्या काव्यपद्धतीचं वर्णन करतो. उदाह- 
रणाथ विद्भपद्धाते आणि गोडपद्धाते विदरभेपद्धतांत लडि- 
वाळपणा, स्पष्टएणा, संथपण! मराहूकता छ्ञाणि नाजकपणा 
आढळून यतो तर गोंडपद्धतीत संदिग्धत] शब्दावडबर, नेसु- 


सार आतशया!क्ते व अतिशय लांबलचक समास आढळतात 


तिवेचनाका!रतां खच केळा आहे. बाकीचा सर्व अळकारांच्या 


ज्याला भं 
साहित्यद्यास्त्र महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (स ) १६८ साहित्यशास्त्र 


धारच्या भोजराजाचा “ सर- 
हा होय. भोज द्या देडीचा पूर्ण अनुयायी 


सो लाविला झाहे. अलंकाराचे शब्द वअश्रे या 
गै पाडले आहेत. व ३२ प्रकारच्या उपम्ना, तसेंच अनेक 
पकाढ सांगितला आहेत. मधून मधन आक्षेपाद्रे दिल 


आहत. सवात उत्तम अलकार म्हृणन अतिदायोॉकफि वणन 


दुसरा सोठा प्रेथ म्हणजे 
स्वतीकेठाभरण 
दिसतो. 

१39 व्या शतकांच्या शेवटीं व १२ ठया शतकाच्या 


केली आहे. *ठेषब तर फार लोकप्रिय दिसता 
अलंकारांत निरनिराळी यमकें येतात. 


फार दृष्टीस पडतात. 


वामन (सुमार इ. स. ८०० ) हा कारिमरच्या जयापीड 
राजाच्या द्रबारा कवि असून त्यानें काढ्य़ाच्या महत्त्वाच्या 
स्वरूपार्विषर्या विवेचन केळ आहे. तो म्हणतो की, काव्याचा 
आत्मा वार्णांच्या विशिष्ट योजनांच्या मिळाफांत पहावयाचा 
असता. त्याच्या 'काव्यालंकारवात्ते' नांवाच्या ग्रंथांत सोद्यी- 
त्मक लिद्धांतयुक्त, व्य़ाकरणक्यात्नद्ट्था व व्यावहारिक अशा 


प्रकारांना विवेचन आलें आहे 


उद्धट हा वामनाच! ससकालोन व प्रतिस्पर्धी ह्वोंता 
आपल्या 
को, काव्य़ात्मा हा रसांत वास करतो 1न॑' कुमार- 
सभव नावाच एक महाकाव्य लिठिल ध्वानकारिकांनां 
उद्भटाचा ग्रथ आधारभत झालेला दिसतो काणी अज्ञात 
लखकान सा!ददत्यशासत्रासंबंधी ज्या १२० सुप्रासेद्ध कारिका 
झाढल्या त्यांनांच ध्वनिकारिका अर्घे नांव असन त्यांवर 
काश्मारच्या आनंद्वधनान ( समारे इ.स. ८५० ) ध्वन्या- 
लाक ॒ नावाच उत्दृष्ट भाष्य लिाहूल आह. इ त्याचे भाष्य 
साहूत्यावराल एक स्वतंत्र ग्रंथच म्हणता यंइल आनद 
वधन कावतांचे तान वग पाडतो: ( ५ ) खरं छाव्यः--यांत 
ध्वान हाच प्रधान गोष्ट असते. (२) दुय्यम द्जीचे काव्य- 
यांत ध्वनीचा दुख्यम दुजा असतो (३ ) खालच्या दजाच 
काव्य-यात भ(षासाद्याकडे विशेष लक्ष पोहीचाविलेळे असते 
यानतर लोकरच कुंतकाचा ' वक्नोक्तिजीवित ? ह्वा ग्रंथ 
लाहूला गेला. त्यामध्ये वक्तोक्तोसारख्या भाषालकारांनां 
विशेष प्रहृत्त्व दिलेले आहे 
१० व्या शतकाच्या अंतां व 93 व्या शतकाच्या आरभां 
ओआभनवरगुप्तान भआपला “ धन्याळाक-लाचन ” हा घवन्या- 
लाकावर माठ भाष्य म्हणून ग्रंथ लिहिला महिसाभद्टाच्या 
* व्यक्तावेवेक ' ग्रेथांत आनंद्वधन आणि तक यांच्या- 
वर सडकून टोका केली आहे 
जर प्रागाहून आलेल्या रुद्रटाने? आपल्या काव्यालंका- 
रात अव्यक्त सिद्धांताला मान दिलेला दिसत नाही 
साहूृत्यशाह्नाच्या सवात्कृष्ठ ग्रेंथांपेका एक म्हणजे ११ 
व्या शतकांत मम्मट नांवाच्या काहिमरी ब्राह्मणाने लिहि- 
लला * कव्यप्रकाश ? हा होय. सम्मट मात्र अव्यक्ताडा 
महत्त्व देता. त्या शतकांत कारपीरच्या तेसंद्राल ' ञाघित्या- 
लकर हा चर्चोत्मक ग्रेथ व कविकेठाभरण ? हा काव्य- 
शिद्धांताचें विवेचन करणारा ग्रंथ लिहिळा 


यमक तयार कर- 
तांना शक्दांच्या निरनिराळ्या कोट्या, पुनराक्ते, श्हेष वगेरे 


अलकारसारसंग्रह नामक ग्रंथांत उद्गट सांगता 


आरंभी वाग्भट या जेन लेखकान ' काव्यानश्ञासन नांवाचा 
भत्रबद्ध ग्रथ लिहिला. हेमचंद्रानेंहि आपल ' काव्य़ानशासन 
सत्रांतच लिहिल आहे 

१२ ठेय़ा शतकाच्या आरभी राजांकरुख्यक यार्ने * अलं- 
कारसवंस्व * हा सुप्रसिद्ध येथ रचिला.१२ वया शततकांतच रद 
भट्टान * शुगारातेलक ? हा शेगारपणे व साहुत्यात्मक गरॉथ 
लाहूलला आहे. विद्याधराने काव्यप्रझाशाला अनुश्तरून 
आपला “ एकावली ” हा कारिकाबद्ध ग्रंथ लिहिला. हा 
बहुधा १४ व्या शतकाच्या झा (भा झालला असावा, त्यात 
राच मानसशास्त्रदृष्टया मोठें मनोरंजक विवेचन झेले आहे. 

विद्यानाथाच्या “ प्रतापरुद्रयशोभषण ? नामक ग्रंथांत 
साहत्यशात्राचे नाटयशासत्रासाहेत सबंध क्षेत्र आक्रमिलेले 
द्तत.दुसरा ग्रथ विश्वनाथकविरायाचा ' साहित्यद पैण हाय. 

साहृत्यशाद्ावराळ प्राथामिक ग्रंथ अपय्या दोक्षिताचा 
* कुवलयानॅदका!रेका हा आहे. त्यावर आशाधराच भाय 
आहे. जयदेव पायूषवर्ष यांच्या ' चंद्राळोक त्या सेथाच्या 
५ व्या प्रकरणावरील ही केवळ टाका दिसते 

सादृत्यशास्ञावरालळ शेवटचा महत्त्वाचा लेखक म्हणजे 
जगन्नाथपाडेतराय होय. त्यार्ने १७ व्या शतकांत " रस- 
गयाधर हा ग्रथ लिला. तो पुन्हां ध्वानेसिद्धांताचा इन 
कार करत्ता 

१८ व्या शतकांत देवशंकर नावाच्या एकता ब्राह्माण 
ढखकान * अलकारमजषा? नांवाचा एक ग्रथ पाहिला माधत- 
राव व राघाबादादा यांच्या स्तातंपर लिहिला आहे 

साहूत्यश्ात्रआणित्याचे भवि 
शाक्त हृ वाढत शात आहे. आणि या 
करणारान अस्तित्वांत अ्तलेळं ज्ञान जपते 
त्त एतट्विषयक नवीन ज्ञान देखील उत्प 
ज्या गाष्टी अगर नियम आपण सर 
खराखरच् सत्ये आहेत काय या 


णताहू शास्र 
शील असले म्हृणजे ₹ 


त व्य.- साहित्ट- 
शास्त्राचा अभ्यास 
मिळविल पाहि 
इल पाहजे. तसंच 
य म्हणून घोकतो; ता 
चा विचार केल पाहिजे. 

ध्या, त्या शास्त्राचे अरप्रासळ प्रगमन 
व वद्धोहि व्हावयाचीच 


शास्त्र वाडूंगत हाइल; किवा 
आंधळकाधिक झाल्यास त्यांच्‌ 


उदाहरण म्हूणन 
स्त्र द्वा शास्र घऊ, ज्याते:- 


न तर्‍ऱ्ह 
नि वाढेळः एक तर अह्तित्वांत असलेल्या 


ताऱ्यांच यांच्य! गर्ताच 


त्यांच्या रासाय 
जितकें ज्ञान अधिकाधिक होई निक घटनांचे 


छे तितके ज्योतिःशात्ञ मधिक 


साहित्यद्याक्ष 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (स ) १६९ 


साहित्यशास्त्र 


वाढेल. हें झाल्यानें ज्ञानाच्या विषयांत फारसा फरक होणार 
नाही, अस्तित्वांत असलेल्या गोष्टांचे ज्ञान वोढेळ एवढेच. 
तथापि जर पूर्वीच्या ताऱ्यांच्या घर्षणाने नर्वांन तारे निर्माण 
झाले तर धानविषयांतच फरक झाला असें होईल आणि 
त्या नर्वांन तार्‍यांच्या ज्ञानाने ज्ञान वाढेल. वनस्पतिश्यात्लाची 
गोष्ट अश्लीच आहे. वनस्पर्तांच्या आत्तित्वांत असलेल्या 
जातांच्या अधिकाधिक ज्ञानामुळे, तसेंच कांहीं जाती नर्वान 
उत्पन्न झाल्यासुळे, अस्तित्वांत असलेल्या ज्ञानसंग्रहांत 
फरक हाता. पुष्कळ प्रसंगा वनस्पतींची एखादी जात नर्वांन 
निमाण झाली की, ती परवांपासन अस्तित्वांत होता,पण शोध 
लागपर्यंत अलाक्षेत राहिला होतो हु ज,णणं अशक्य असतें 
एखाद्या शात्राचा विषय नतांगक गोष्टींच असल्या तर 
त्या शात्ञाची वाढ विकेषेकरून अस्तित्वांत असळह्या तथापि 
अज्ञात राहिलेल्या अज्ञाच गोष्टी शोधून काढण्यामुळे होते. 
ज्यातिःशाल्ल आणि वनस्पातिशाक्ञ हॉ शाखे अश्याच प्रकारची 
आहेत. या शास्त्रांची अश!च प्रकारची स्थिति असण्याचे 
कारण असं आहे का,निततेगाची कृति फारच हळ हळ बदलत 
जाते आणि त्यामुळ शास्त्राचा विषय होणाऱ्या नर्वांन नवान 
गा भराभर अस्तित्वांत येत नाहीत. उलटपक्षी ज्या 
शास्राचा विषय विशेषेकरून मनुष्यकृतीच असतो, त्या 
शाद्ञांत नर्वान उत्पन्न झालेल्या गोष्टींच्या ज्ञानाने वारंवार भर 
टाकायी लागे. आगगाडयांतंबंधार्चे अर्थशा!त्र आगगाड्या 
आल्पनंतर यावयाचे. मनुष्याच्या प्रयत्नाने अन्नेक कार्य 
हात असतात. नुसत्या जगांतील शासनविषयक चळवळी 
झगर केवळ युद्धेंच आपण पाहु लागला तर तीं एकसारखी 
चालली आहेत, असं दितून येईल, ज्या शासत्रांस विषयीगत 
हाणाऱ्या गोष्टी एकसारख्या वाढत चालल्या आहेत अशाच 
पेकी साहित्यशास्र हे॑ए आहे, कारण त्याचा विषय जे 
चाडमयाचे प्रकार ते एकस्तारखे वाढत असतात. 
साहित्यशाद्याच्या अभ्यासांत आपला 
शांना असला पाहजे. एकतर आहे तेवढें ज्ञान शिष्य- 


गा १: 


छु 
तात त्यांची तपासणी करण आण पूवाच्या ज्ञानसम्रह्मांत भर 


घालणें, ही जी भर घालावयाची ती दोन तऱ्हांनी घालतां । 


येई : एक तऱ्हा म्हटली म्हणजे पूर्वीच्याच काव्यादि 
1 4* न १ 
शाह्यविषयांचा अभ्यास करून घालतां येईल. किंवा नवे! 


मनोरंजक ग्रंथासारखीं शास्रसाधने तयार होतात, त्यांचा 
अथ्यात्त करून घालतां येईल. परंपरागत साहित्यशात्र 


तेपासन पहातांना हे शास्र निमीण तरी कते झाले हें शोधले । 


पाहिजे आणि त्यासाठी पूर्वीच्या शास्रज्ञांची संशोधनपद्धाते 


शमज;वून घेतली पाहिजे. 
आपले साहित्यश्याक्ञ ज॑ तयार झाले त्याची सामम्री 


वर ठो र ची शी 
म्हटली म्हणजे उत्तरकालोन संस्कृत गीर्वांण होय. या साम- | 
। 
काव्य असंल त त्यास करठार रोब्दांना 


' आधक आवढणारश्.आवडीनिबड[चा 


सड्य़ा नियमितपणामुळें त्यापासन तयार होणाऱ्या साहित्य- 
शाक्षांत ज्या कांहा उणीवा राहिल्या आहत त्या उणावापका 


र्ग मिळावण; [शवाय या शाखात आज ज नियम दिस- 


। 


' याच कारणाह्ट त्य!स शाधावे लागतें 


काह| पुढ कान्यय्रंथांचे महृत्त्वमापन?या पंरिम्राफमध्य नमद 
केल्या आहेत.आज आपली दृष्टि विष्तृत झाली आहे.साहित्य- 
शात्लाचा साधन म्हणजे काव्ये, नाटकं वगेरे जे वाड्मयांतील 
प्रकार झाहेत ते प्रकारराह्य वाढळे आहेत आणि त्यांपेका जा 
आपणास उपलब्ध होण शक्‍य आहे अश्या साधनांचा सांठा 
आज पुष्कळच आहे. वाडू्मयांतील विविध प्रकार जगभर 
पस्तरढळे आहेत. य्रोपांताल व आशियाखंडांतील निराने- 
राळ्या भाषांत गहून असलेह्या गौरवाणास अस्तित्व तरी 
आपणांस ठाऊक झाले आहे. आणि या सर्व प्रकारच्या 
बाह्य गावाणापेका कांहा बाह्य गौर्वाणाची आपणांपेका 
पुष्कळांस ओळख झाली आहे. आतां आपलें वाडःमयशास्र 
पिपयक इतव्य द्दे आहे को, वाडमयाचे हे नर्वान अवगत 
प्रकार पाहून ताहित्यशास्राचे संवधन करावयाचें 

आपल्या साहित्यशासत्राची वाढ करण्यासाठी खटपट 
करटांना आपणांस असें पाहिलं पाहिभे की,ज्या बाह्य लोकांत 
चागळ वाड्मय आहे, त्यांच्यापाशी त्यांच्या वाडूम- 
याच्या प्रकाराच्या साहाय्यानें त्यांनी शास्र बनावल आहे 
क "नाही £ असल्यास त्याचा उपयोग कितपत होईल ? सर्व 
साहित्यशाद्लाच्या बुडाशी काव्यविषयक चर्चा आहेच. इंग्रज 
छाकांचा साहेत्यविषयक चचा आपल्यापैकी बऱ्याच लोकांस 
थोडीबहुत अवगत आहेच 

ञपले साहत्यशास्र ज आहे ते अनेक काला अनेक 
वादविवाद होऊन जी शेवटी तत्त्व निघतील त्या तत्त्वांच्या 
समुच्चयरूपाचे आहे.साहित्यशास्र तयार होण्यापर्वी जे अनेक 
वादविवाद झाले ते सवे तोडा झाले ते वादविवाद आज 
शिल्लक नाहात. त्या वादविवादवांचा अंत्य परिणाम तेवढाच 
आज शिल्लक आहे. इंग्रजी साहित्यशास्र अजन भरणावस्थंतच 
आह. काव्यावषयक चर्चा पुष्कळ झाली म्हणजे तो पुढे 


। अवलोकिली जाऊन नतर त्यापासन नियमन निघावयाचे. हा 
प्रयत्न अनेक । 


उडन क्रिया इप्रजी साहित्योद्यमांत फार्ी झाळली दिसत 
नाही 
साहृत्यशाक्ल तयार होतं ते इतर सर्वे शाखे ज्या क्रियेने 
यर दो!तात त्या करियेनेच व्हावयाचे. ती क्रिया सामान्यत 
यणप्रमाणः: -एखाद्या मनुष्याने एखादे छाव्य वाचले असतां 
त्यातला काह भाग त्यास आवडतो आणि कांही भाग 
आवडत नाह्टी. जो भाग आवडतो अगर आवडत नाहो तो 
काह मनाच्या ल्वाथाविक स्थितीमुळे अगर मनास पर्वीच 
सालल्या संस्काराने भापोआपच ठरतो.एखादा भाग आवढत 
अह म्हणज ता का आवडतो. याचे कारण मनुष्य शोध 
गता, णे जो आवडत नसेल तो वाईट कां म्हुणावा 


श्रात्यान अथो क्‌डं 


 काह्माहू लक्ष दिळ नाहा, श्रोता अगद अहणी असला तरी 


त्याला आवड[नवडहि आहेच. मजळ शब्दांना युक्त असं 


युक्त अशा काव्यापेक्षां 
भनक कारणें सांपडली 


साहित्यशास्त्र 


,--_--_-->२_>-::५-2८ -प----ापपाटप--ाटट-ा--ऱट्साप्स 


महाराष्ट्रीय शानकोश. (स ) ५७० 


साहित्यशास्त्र 


टा. 


आणि तीं छारणे एकत्र केळी म्हणजे त्यांपासन शास्त्र तथार 
होत. “ एका सनुष्याला कांदह्या गोष्टी आवडल्या आणि 
दसऱ्या मनुष्याला त्याच गोष्टी ञावबडत नलल्या तर चांगल 
कोणतें आणि व!डेट कोणतं यांविषयी नियम तरी कसे तयार 
होतीळ आणि तसे नियम जर तयार झाले नाहीत तर शास्त्र 
कोठून तयार ह्वोणार ” ८: अश्टी जर कोणी हांका काढली तर 
त्याला उत्तर अस आहे को, जगांतल्या कोणत्याहि एका 
वर्गीच्या अनेक गोष्टी घेतल्या तरी त्या गोष्टींत विसाहइृइ्य जसे 
अतलेल तसा लारखेंपणा देखील कांही आहे. निरनिराळ्या 
कुत्र्यांमर्ध्ये निराळपणा जसा आहे तसा सारखेपणा देखील 
आहेच, दोन भावांच्या तोडवळ्यामध्यें सारखेपणा जरी 
पुष्कळ असल तरी विसादद्य आहेव. तसच मनुष्याच्या 
भआवरडीनिवडीत जरी फरक अलला तरी सर्वसामान्य अक्रा 
आवडो असतातच. गुलाबाचा वास सवासेच आवडतो, 
साखरेथे पदार्थ सर्वासच आवडतात, मीठ नसलेले पदार्थ 
कोणासच आवडत नाहोत त्याप्रसार्ण काव्यांत असलेल्या 
कांडा गोष्टी लोकांस आवडतात आणि कांहीं आवडत नाहींत. 
मानवी स्वभावांत सारखेपणा आहे त्यामुळें साहित्यशास्रा- 
सारख्या शास्रांत अवकाश आहे 
ज्याप्रमाण अनेळ लोकांच्या आवडी एकत्र होऊन 
साहित्यशात्ल तयार होत, तर्सेच ते, काव्य अगर लेख संदर 
करण्याकारतां अनेकांना काय उपाय योजिले, त्या उपायांचे 
एकोकरण होऊन तयार होत. मनावर परिणाम कशाने द्वोतो 
दु जाणण्याकारेतां लोकांनी भाषाविषयक काय प्रयत्न केल 
आणि त्यांपेकषा यशस्वी कोणते झाले हें जाणणे ह्या दोन 
गोष्टी एकच होत. ग्रीकांचे साहित्यक्यास्र उफ “ ऱ्हेटोरिक्त 
ज तयार झाले तं याच पद्धतीनं झाले. 
ऱ्हेटोरिक्त म्हणून झ्रास्र म्रसमर्ध्ये उदयास आले ते 

इसवा शक्तापुवाच्या पाचन्या शतकांत सि याक्‍यूजच्या जुलमो 
राजञांनां हांकलून दिल्यानंतर लोकसत्ताक राज्य झाळें आणि 
त्याश्रत्तगा राजान! पूर्वा हाकठून दिलेले लोक परत्त आले आणि 
पुढे त्यामुळ मालमत्तेसंबंधाचे अनेक खटले सुरू ज्ञाले. त्या 
चळत काटात समान्य तऱ्हुंच्या न[र्गारेकास आपल्या दक्का- 
साठ कर्स काय भांडावें हु शिकविण्यासाठी हो “ऱ्हेटोरिक्स? 
कला आस्तत्वात खाळा. हा. कला शिकविण्याचा बाणा 
बाळगणारे ग्रंथकार, काल्पनिक खटल्याचा भाषर्णे तयार 
करीत. “ अंन्टिफोन ” नांवाच्या ग्रंथकाराने अशाच तऱ्हुंचे 
पुस्तक तयार कळ आहे. त्यांत चार प्रकारची माषणे आहेत 
पाहेल्या भाषणांत फियोदी आरोप ठेवितो, दुसऱ्या भाषणांत 
प्रतिबादी त्यास जब[ब देतो, तिलर्‍्या भाषणांत फियादी 

न्हा प्रत्युत्तर देतो आणि चवथ्य!. भाषणांत प्रतिवादी पुन्हां 
जब|ब देतो. अंन्टिफोनच्य़ा पुस्तकांत शुद्ध खणखणीत वाद- 
विवाद आह. आणि “' आयझोक्वटोस 'च्या ग्रंथांतील 
भाषणांत कलाकुसरी अनेक करून भाषणें शोभिवत केली 
आहत. या तऱ्हनं ज्या भाषणांत काशल्य आणि अलंकार 


"की 


पुष्कळ आहेत अस साहित्य पुष्कळ तयार झाले असता पुढ 
आरस्टाटलन नियम शोधून काढले. “ ज्याच्य! साहाय्य़ान 
वक्ता श्रोत्याच हृदय आपल्याकडे करून घेतो अगर विचार 
आपल्या तफेचे करून घेतो '” असे नियम झोधून काढण्याचे 
वाम आरिस्टाटलने आपल्याकडे घेतलं असा आरिस्टाटलचा 
साहूत्यशाद्ञाथ प्रयत्नाचा आणि त्याच्या पर्वाच्या प्रयत्नाचा 
थोडक्यांत इतिहास आहे 

आजच इंग्रजी साहित्यशाक्ञ भ्रणावस्थंत आहे म्हृणून 
सांगितळे. आज अ काय आहे तें चर्चात्मक गौर्वाण 
आहे. त स्राक साहित्यशास्त्रकारांच्या ज्ञानास सळाशां धरून 
त्याच्या वधनार्न बनलं नाहं. प्रसंगी ग्रीक शास््रकारांना 
बोधिलल्या तत्त्वांचा उल्लेख होतो, तथापि म्रीकांच्या साहित्य- 
शाद्लाचे फारच थोडके धागे आजच्या इंग्रजी बाडूमयविषयरक 
टाकेला जोडल गेले आहेत. 

इंग्रजीमध्ये साहित्यश्शात्तास अन्वथक भसा शब्दच 
नाहो. कर्धी म्हेटोरिक्स हाच शब्द उपयोजिला जातो कधी 
“सायन्त झफ लिटरेचर”, कधी “ सोआन्स ड बेले टेटस” 
असे शब्द वापरतात. तथापि साहित्यशास्ञव्रांधक नेहमीचा 
शब्द म्हटला म्हणजे “लिटररी क्रिरिसिझम” उर्फ “ ललित 
वाडूमयविषयकत टाका ” हा होय. तथापि यामध्ये अजून 
झाल्लीय ब्रत्ति फारशी दृष्टीस पडली नाही. सामान्य तऱ्हेनं 
उदारवृत्ते ठेवून चांगळे कार्य भाहे असे म्हूणन चांचपडण्या- 
पलीकडे हो टाका करण्याची कला गेली नाही 

लाढत गावाणावर टाकात्मक लेख दृष्टास्त पडतात 
त्यात टाकाकारांच्या ज्ञानसपात्तभदामुळ आणि ज्या वतमान 
पत्नाद्‌ शब्दांना टाका प्रसिद्ध होते त्याच्या भदानत्तार 
टाकालेखांत फरक आढळतो. वतेमानपत्रांतन जी टीका होते 
ता बहुवा पुस्तक वाचून वाचकांच्या मनावर स मान्यतः जा 
पारणाम हात! ता दाखविणारी असते. कधी कवी पुस्तकांत 
जा मतं व्यक्त झालां असतील त्या मतांवर किंवा पुस्तक 
वाचून जनतेवर काय नेतिक दृष्ट्या इष्टानिष्ट परिणाम होईल 
त्याच्या कल्पनेवर रचली गेली असते 
आ ता तच सणा तल आ 
वाडूमयविषयक टाका करतांना भू (न नाश 
दाखावेण्याचा प्रयत्त दरतात कः साताळदाल्यत 

ह प्रकार साधारणपणें 


समळालीन टोळा[कारांकडन होता. टोकाकार जर चांगल्या 
दजाचा असला त्र तो “वस्त? 


ड ञरास 
पहात बसतो. , रासा एतहासिकदृष्टीन 


भ्यास करणारे जे लो 
अथकाराचे चरित्र 


कित्येक अ भ्यास 
लिहले त्याका 


क असतात ते कर्वीर्चे अगर 
त्याच्या खाडा वेगर गोष्टी पह्ात असतात, 
क ज्याकाली लेखकाने कादंबरी अगर नाटक 
लचा सामानिक स्थिति आणि त्या नाटकाचे 


साहित्यशास्त्र 


स्वरूप यांची संगते लावोत बप्ततात. 
अभ्यास करतांना लेखकमडळो द्ोच इतिहासविषय होऊन 
त्यांच्या आयुष्यक्रमावर गोवांग तयार दोर्ते. आणि कवीच्या 
परस्पर संबंधांवर, स्टोल आणि आंडिसन हे एकमेकांस भेटत 
केव्हां होते हे एक पहातो, दुसरा कालांइलला फारसें 
सोंख्य नव्हतें याचे कारण पहाण्यासाठी कालोईल नपुंसक 
होता की काय याबद्दल चोकशी करतो. तिसरा, कालांइल- 
संबंधाने असा संशय उत्पन्न केला,याबद्दलळव रागावतो.कित्येक 


वाडययटीकाकार श्रंथकारांच्या लिहिण्यामध्य़े फ्य़ाशन्स 
कोणक्रोणत्या पडल्या, वाडुमयीवषयक्क  आधवडीनिवर्डात 


काय काय फरक पडले हेंच पहातात. देशांत अशा कांही 
च्चळवळी झाल्या की काय का. त्या चळवळो कॉजकल्पनांमुळे 
उत्पन्न झाल्या अगर वरद्धिंगत होत गेल्या य़रांविषया विवेचन 
होतें. 


साहित्यश्ात्नज्ञांत शोभेल्घतं काव्य़ाविवेचन इंग्रजीतून 
थोडबहत आढळरने. आणि काव्याचे पथक्करण करण्यार्च! 


शाक्त इंप्रज लोकांताहे आहे अत्ते दिस्तन येईल. येर्थे इंग्रज 
टकाकार शास्त्रीयपद्धात वापरतात अश! गोष्टांपेका मुख्य 
गोष्ट म्हटली म्हणजे पात्रवणेन ( कप्रारेक्ट ) होय. प्रत्येक 
पात्राचे काथे काय आहे. आणि ते कार्य करण्यासाठी पात्र 
कर् काय सजवले आहे ह इंग्रज टीकाकारांनी 
एकंद्र चरित्र, निर्रानराळ्य़ा प्रसंगी दिसलेल वततन, त्या 
पात्राची सानातिक वृत्ते आगि अनेक प्रसंगी त्या पात्राच्या 
तोंडांतून निघाळेलां वाक्ये यांच्या साहाय्य़ांन केठेले अलतें. 
आपल्य! साहित्यश्ास्रांत धोरोदातत नायकांचे भागि तदनुरूप 
नायिळांचे प्रकार फार थोडेव आहेत. कारण भपल्प़ा साध- 
तांच्या साहाय्र्यांन ते प्रकार काढले आहेत. तथापि कादं- 
घऱ्या आणि नाटके यांच्या विपुलतेमुळे ते. प्रकार इंग्रजी 
काव्य़विषयक टोकांच्या संग्रहांत पुष्कळच आहेत. 
“ झवरनियुक्त विनोद ” 


इंग्रजी ललितवाड्मयामध्य 


( ह्यममर ) पुष्कळ आहे 
पुष्कळच आहे, तथापि त्याच पृथक्करण मात्र चागळ झालल 
दिसत न!हा. त्यांच्या प्रसिद्ध टोकाकारांच लख जरा घतले 
तरी त्यांत शास्रीयत्व कचितचं आढळेते. जा वग कवळ वत- 
भानपत्राचे काळमच्या काळम भरण्यासाठा तयार क्षाला त्यात 


शाक्लायत्व कोठून असणार | 

इंग्रजी टोकावाड्मय घेऊन त्यापासून तत्त्वे शोबूच 
काहून ती एकत्र करून शाक्य तयार करण्याचा प्रयत्न काणी 
केला नाही. वाडूमयावषधक सादये काणकाणत्या गाष्टावर 
अवलंबन असते ते शोधण्याचा प्रयत्न साहेत्यशात्ञज्ञाकडून 
झाळा पाहिजे आणि सादेर्यकारणे गाळा केला पाहिजत 
आज “लायन्स ड बेलस? या विषयावर अगर या भडना- 
पार्ची कांही पस्तक्ष दृष्टीस पडतात. त्यांत काव्य, कादूबर्‍्या, 
नाटक यांच्या कुती अगर यंत्रशाद्व दिहेलं असत 


3! 


व “ध्वनियक्‍त विनोदाची चहा 


महाराष्ट्रीय शानकोश. (स ) १७१ 


वाडूप्रयीवषयक । 


गरहू- 


त्या पात्रांचे | 


साहित्याच्या 


वाड्मयांचे काव्यनाटकाद प्रकार तयार करण्याच्य 
कृता जणण [बराळ, आणि सत्त प्रकारच्या ललितगोवाणास 
सोंदर्य करतें आणतां येईल आणि त॑ मनावर परिणामकारी कसें 
होईल यासंबंधाचे नियम जागणे ह निराळे. पाहेल्या प्रकारचे 
नियम म्हृणजे विज्षेष नियम होत आणि दुसऱ्या प्रकारचे 
नियम म्हटले म्हूणजे सामान्श नियम होत. सवे प्रकारच्या 
कृतीस लागू पडणाऱ्या नियमांस महत्त्व अधिक. अथात 
स!हित्यश्ास्तरामध्ये त्या प्रकारच्या नियमांसच प्रासुख्य 
दिल पाहिज. 

पूर्वेकाली झालेल आपल्या देशांत काव्यविषयक वाद- 
विवाद आज उपलब्ध नाहीत. त्मदित्यशास्त्राचे तयार 
झालेळें स्वरूप पाहिळ म्हणज प्रत्यकातच त्या साहित्य- 
शाक्ञाच्य़ा निमीणास कोणते तत्त्वज्ञान लागते ह समजणे शक्‍य 
नाहां. आणणे इंप्रजी ग्रेथकाराचे वार्दाविवादविषयक लेख तर 
आपल्या डोळ्यासमोर आहेत. यामळे एक असा परिणाम 
होतो कॉ, बारीकसारीक गोष्टींबद्दल आपले शास्रज्ञ भांडत 
बसतात; इंग्रजी टोकाकारांची बुद्धि त्यांत नाही अस पुष्कळ 
लोकांचा वृथाग्रह् होतो. यासाठी आपल्या साहित्यशास्त्राच 
तत्त्वज्ञान समजून घतल पाहिज. आपल्या साहित्यश्ास्राच्या 
मद्ृत्वापिषयी थोडक्यांत सांगावयाचे म्हटले म्हणजे आपले 
साहित्यशास्र सानस्ास्राच्या सक्षम नियमांवर तयार झाळ 
आहे. आपले काव्यांचे वर्गीकरण घ्या अगर रसांचा यादी 
वाचा. अगर “ व्यभिचारी ” भावांचा यादी वाचा, म्हणजे 
आपल्य़ा साहित्यज्ञात्रकारांनी मानसशात्राचे प्रासुख्याम अव- 
ल॑ंबन केलेआहे हो गोष मनाला पडते.तथापि आजच्या इंग्रजी 
शिकलेल्या वर्गाला इंग्रजी"काव्यचच! जितका परिचित आहे, 
तितक संस्कृत साहित्यशासत्र परिचित नाही आणे ज्ञात्रसवरध- 
नाच्या दृष्टीने ञापलं साहित्यशासत्र ह तरो कोणी अवलोकिळछे 
आहे! शिवाय आपल्या गुरुत्थानी,सरकारी दडपणामुळे बस 
ढेल्या इंग्रज लोकांस भ्रापल्प! ताहत्यश्ाक्ताची किंमतच कळत 
नाहवी.काव्यचचा करणाऱ्या इंग्रजांची बुद्धि कांह विशेष क्षेत्रांत 
अडकून गेलो आहे. 

आपल्य़ा साहित्यशास्त्राचा यूरोपावर थोडाबहुत परिणाभ 
होत आहे. बेन नांवाच्या इंग्रज साहित्यलेखकाने रस उफी 
“ सँटिमेंट ” पासून काव्यपरोक्षेस सुरवात झालो पाहिजे 
असें समजून त्या तऱ्हेने आपला ग्रेथ लिहिला आहे. तथापि 
या लेखकास अनुकरण करणारे फारत्ते भेटले नाहांट आणि 
आपल्य! ताहित्य्षास्ताचा य़॒रोपावर परिणाम अजन चांगल्या! 
तऱ्हेने व्हावयास सुरवात झाली नाह अले म्हूणारवे लागेळ 
भाणे याचं सुख्य कारण म्हटल स्हूणज आपल्य़ा साहित्य- 
शास्राची खुबीच त्यांस सप्जलो नाहा. फार कशाला, 
विह्पन नांवाच्या एका संस्कृत भाषत प्रवीण झालेल्या 
इंप्रजञाचे संह्कूत नाटकांची इंग्रभातून भाषांतर करून ती 
इंग्रज लोकांस अवगत केला. तथापि हा पंडित देखील 
आपल्या स।हित्यशाज्ञांतीळ न्याह्या, रसांच्या माद्या, आणि 


साहित्यकार 


गहाराषट्रॉस क्षावकोळ. (स ) १७२ 


साहित्यशास्त्र 


सेंविधानकांचे सांचे पाहून कंटाळून गेला आणि संस्कृत साहित्य- 
त्यज्याक्ञ ही कांहोतरी एक वेडराळ चीज आदे अशी त्याची 
समजूत झाली; असो. री 
म़ानलज्ञाल्लाच्या दृष्टीने सादित्यशासत्राचा अभ्यास केला 
पाहिजे हे॑ आपल्या साहित्यक्यात्ताचे प्रथमत तत्त्व आहे. 
“ हच तत्त्व आहे ” हो. गोष्ट तिद्ध करून दाखवावयाची 
म्हणज साहित्यशास्राच्या अनेक नियमांची मानसशास्षाच्या 


4 १ 4 । “५ ९ > ल व्य श| १2 रे 
दृष्टीने सिद्धता करावयाची; आणि तर्ते करावयाचें म्हटल , “ कावेता कानास गोड लागते ”' अगर “लागत नाही?” असे 


म्हणज मोठाच ग्रंथ होईल. यासाठी प्रथम कांहा स्थूल गोष्टी- 


>. 09-.ब्व की. २ 


चाच येथ निद्श करतो. 


प्रथमतः काव्यांचं अत्यंत सामान्य असे वर्गीकरण वेऊं. 


श्रीकांची आणि इंग्रजांची वगाकरणें आपण गुंडाळून ठेवूं. 
गीर्वाणदिषयक ज्या एकंदर वस्तु आहेत त्यांचे वर्गीकरण 
करावयाचें ते क्ले | गीवोणविषयक अनेक प्रकार आहेत. 
आणणि त्यांचें वगीकरण करण्याचा प्रयत्नह्रि अनेक प्रकार 
चालला आहे. येथे आपल्या साहित्यशास्रज्ञांच्या शासत्र- 
रचनेच्या बुडाशी मानहज्यात्र आहे ह्री गोष्ट समजून घ्य़ाव- 
याची आहे द्यागि आपली चिकित्सा प्रथस केली पाहिजे. 
काव्यवस्तुल भज बहत्व उत्पन्न होते ते ती वहूतु मना- 
वर कांहों तरी अनुकूठ परिणास घडाविते म्हणूनच होतं. 
मनावर अनुकूल अगर प्रतिकूल परिणाभ होणे हु प्रथमत: 
वस्तूच्या इंद्रियगाचरत्वावर अवलंबून आहे; याताठी मनावर 
आण आपल्या इतर इांद्रियांव, पःरणाम घडविणारा वस्तु 
प्रथमतः इंद्रियगांचर कयी काय होते हे पाहून वर्गीकरण केळं 


पाहिजे. या तत्त्वानुसार काव्यांचे श्राव्य आणि दृश्य असे 
दोन विभाग कले आहेत. काव्य आणि काव्यविषय मनु- । 


ष्याच्या मनास गोचर होण्यास कोणत्या तरी मार्गाने से 
मंदूपयेत जाऊन पोहोचळे पाहिजे. आणे डोळेव कानया 
दोन इंद्रियांनींच ज्याअर्थी काव्य़ सन्गवर परिणाम्न घडविते 
त्याअर्थी काव्याचे व्ग'करण देखील टाच तत्त्वानुसार केळे 
पाहिन, दुसऱ्या मागीन काव्य मंदूपयेत पोचू शकत नाह. 
आणि दुसऱ्या इंद्रियांस काव्यापासून सुखद होत नाहा. 
“ बुसुक्षितेव्यांकरणं न सुज्यते । 
पिपाशितेः काव्यरसो न पौयते ॥ ”? 
या ओळी लिहून काब्योपहास ळरणारांनी इंद्रियशांतीच्या 
दृष्टीनं काव्य तपासावे हु तत्व खरोखर स्पष्टपणे 
आहे. काव्याच्या बाबतीत जे इंद्रिय आपणांस तृप्त 
त इंद्रेय मन इंच होय. 
आतां साहेत्यश्वाक्लांत नऊ रस मानेल 
बीज काय असा प्रश्न स्वाभाविकपणे 
रसास काव्याचा आत्मा म्हटले आहे. 


पुढे आणे 
करावयाच 


आहेत त्यांचे 
च उपास्थत होतो. 
आणि रतांची यादी 

आपण मनाच्या 
मकारचें बर्गांकरण 
1 याह्वांत दिसत नाही. 
छे तर सनाचे सर्व विकार 


जर पाहिली. तर केवळ मानसशातत्रासाठी 
प्रवृत्तांचे लर वर्गीकरण केलें तर ज्या 

होईल त्या प्रकारचें वग!करण रसांरू 
शत्तांचे ज्ञ.स्थायी भाव आहेत ते-चेत 


| 
| 
। 
। 
| 


माजले गेले असं होत नाहो. अशी स्थिति जर आहे तर 
रसाचे तत्त्वज्ञान काय आहे याचा तपास भापण केला पाहिज. 
ही गोष्ट ससजण्य़ासाठी आपण प्रथमतः कविता मोठ्यानं 


: वाचन अगर वाचलेली ऐकून मनावर काय परिणाम होतो 


यांच पृथक्करण करू. 
काव्य़ वाचिळ असतां प्रथमतः जो मनावर परिणाम 
होतो तो अर्थाचा न होतां केवळ शब्दाचा होतो. आपण 


शब्द वापरत. पुष्कळदां जरा पांडित्याच्या भार्षेत बोलावयास 
लागले| म्हणजे“ कानांवर परिणाम चांगल होतो?'असोहि शब्द 
उद्गारिता. 

कानावर परिणाम होतो याचा खरा अर्थ म्हटला म्हणजे 
“ मंदूवरच परिणाम होतो असा आहे. ” कां का, शब्दो” 


: च्चारामुळे कानावर जी हवेचा आंदोलर्ने होतात, त्यांचा 


: “स्मृति ” उफ आठवण 


परिणाम मज्ञातंतूंच्या ताहास्य़ार्ने भैदूवर होतो. कवितेतील 
अर्थाचा 'गरणाम स्वतंत्रपणे अगर शब्दांच्या साहाय्याने 
मनावर होतो. तो परिणाम होण्याची ळारणें काय हे पाहूं 

मनाला एक शक्त आहे. ती शकित म्हटली म्हणजे 
होय, एखादी झालेली गोष्ट 


: आठवते, त्याप्रमाणे मनाने अनुभविलेल विकार देखील कल्प' 


| 
| 


नेने पुन्हां अनुभवितां येतात. ज्या गोष्टींच्या योगाने आप- 
ल्याला दुःख झाळे असेल त्या गोष्टींचा आठवण पुन्हां 
झाल्याने पूर्वा अनुभाविळेळे दुःख आपणांस पुन्हां 
होते. पूर्वानुभवाची भाठवण आप्रणास होणं शक्‍य 
असते त्यामुळे कविता वाचून आल्हाद अगर दुःख होणें 
शक्य आहे. आपल्या प्रियजनांच्या मृत्यसुळ आपणांस दुःख 
झालें असत. त्यामुळें, इतरांल प्रियजनांच्या आणि आप्तांच्या 
मृत्यूमळ कसे दुःख होतं हवे तमजते. 
सवे मनुष्यांच्या ठायी असते. 
होते. एका विशिष्ट तऱ्हेच्या भ 
नसतील तर &चुभविकांच्या ठायी त्या त्या भावना उत्पन्न 
करणारी ष्ण वाजून देखील अननुभविकांत॑ आल्हाद 
मल पुढच, कावेतेच्या योगाने मनावर परिणाम 
_तयाच्या मुळाशी आपल जर ह 
अस्ते नककी स्मृते वि बजट कजी क 
नदी न्य पूवानुभूत भावनांचा 
पुनरनुभव घेण्याची गुण झोत. 
सूचक शब्दांनी किंवा 


स्मतिजन्य पुनभोवचा 
त्यामुळ कवितादेखील शक्‍य 
विना जर कोणी अनुभविल्या 


मनाची शक्ति हे दोन 


त. बाग्रत करावे आणि 
॥र्ने कोणते कितपत करावेत 
काव्यम्नेथांतळें रस्तप्रकरण आहें. 
आपण पहातो तो एकंदर तोौत्र मनो” 
नसून सूचक शब्दाने पुनरुद्धाव करण्यास 
५ अशा झेनाविकारांचे वर्गीकरण आहे. 
स्टूच वर्गीकरण ज्ञाणि कावेतेचे रसरूपी 


ते इतर सेविधानकाच्या ,साहाथ्र 
याचा बोध करण्यासाठ 
रस्तांचा जी यादी 
भावांचे वर्गीकरण 
योग्य आणि 1: 
एकंदर छाव्यव 


स॥इत्यश'स्् महाराष्ट्रीय शानकोदा. (सस ) १७३ साहित्यशास 
टळक क्ासकयन्््सयट्नककजकानसयकयकनस्् कस न्य न्य 


'घटकावयव ओोधण्यांत उपयोगांत आणलेली तत्त्वे यांच्य़ा | 


बुडाशी मामसशास्र आहे हे वरील विवेचनावरून सिद्ध 
होइल; असो. 

आतांपर्यंत झालेल्या विवेचनांत कोणता 
आणिलो आहेत हेहि पुन्हां सूत्ररूपाने सोगर्तो. 

(3 ) साहित्येशोस्र हद वाढतें ज्याल्ल आहे. त आपणांस 
वाढवावयार्चे आहे. त॑ वाढण्यासाठी परकोय वाड्मय भाणि 
अर्वाचीन वाडूमय या साहित्याचा उपयोग केंला पाहजे. 

(२ ) इंग्रबांत ताहित्यश्ात्त नाहीं. तथापि “ काव्य- 

ची” इंग्रजी संस्कृतींत आहे. या काव्यचचसंबधां जी कांही 
सर्वेत्तामान्य तर्त्वे आणि विशिष्ट वाढूमयप्रक!रासंबंधाचं 
तत्त्वे आहेत, त्यांत जर का नवीन ज्ञांन असेल तरत्या 
नवीन ज्ञानाचा संग्रह आपल्य़ा साहित्यश्यात्रांत केळा ५हिजे. 

(३ ) साहित्यज्ान्लास लागू पडणारं शात्लवटनेचे तत्त्व- 
ज्ञान सध्यांच्या साहित्यशास्त्राचें सुक्ष्म तऱ्हेने निरीक्षण 
करून पेदा केलें पाहिजे. 

(४) काव्य़ावा मनावर काय परिणाम होतो ह वार. 
वार पाहून सध्यांचे साहित्यशाक्ञ तवासळें पाहजे. 

कांब्यग्रंथां चे महत्त्व मा प न.-र्‍र्‍काव्य चांगलें 
कोणते हें ठरविण्यासाठी प्रार्चानांनीं कांही विचार केला आहे 
किंवा नाहीं 2 केला असलप्रास त्याचे अवलंबन करणें आप- 
णांस अवऱ्‌य आहे को. नाहो, हे विचार काव्यम्रंथांच्या 
महत्त्वाचें मापन करतांना प्रथम पुढें उभे रहातात. माची- 
नांनी घाळून दिलेले नियश्न बरोबर आहेत काय हा प्रश्न 
नेतर पुढे येतो. 

आपल्य़ा देशांत निरानिराळपरा 


तत्त्व पुढ 


प्रकारचा काव्ये होऊन 


ग 
गोळे. काव्य म्हृणजे काय यासंबधाच्य़ा व्याख्या देखील 
क व निरनिराळ्या प्रकारच्या झाल्या आहेत. उदा ह्र- 
णाथ, काव्यप्रकाशकार भम्मट, वमन, रसगंगाधरकत जग- 
न्नाथ, आणि साहित्यद्पेण झार निश्वनाथ, यांच्या “ काव्य 
था शब्दाच्या व्याख्या सिन्न आहेत. “' वाक्यं रतात्सक 
काव्ये ” ही. विश्वलाथभट्टाची व्पराझ्या 
तच आहे. प्रार्वानांनी ' काव्य़ ” म्हृणजे काय या प्रश्ना- 
वरे ज्याप्रमार्णे बिचार केला त्य़ाप्रमाणें काव्याची उत्तन- 
मध्तरश्रता व गुणदोप यांवराहे विवचन कले आहे क्‌्‌व्य 
चांगळे कोणते. यालबघाचे जे बिचार त्राशद्ध झाले आहेत 


त्यांत दोन प्रथख विचार यथे देता. एक विचार म्हटला 


म्हणजे हा का, “ ध्वागिकाव्य म्हणज व्यग्याथास 
होय. आणणि दसरा 


प्राधान्य असेल. त॑ काव्य “ उत्तम 
एक विचार महुटला म्हणजे “ अथनित्र, काव्य "रेब्द- 
चिन्न > काव्यापेक्षां| आंधेक महत्वाचे आदे भत्ता आह 
प्राचीन अथकारांच्या £' उत्तम ” काव्याच्या लक्षणांचे परा 
क्षण करणें आपणांस अवश्य आहेः 


ल 


[| व त्याप्रमाणे काव्यादिविचन करणार ग्रेथकाराहे हाऊन । 


तर सर्वांस परिचि- 


स्रनांतील अर्थ अनेक रीतीना गोरवून कसा वदावा ह 


| उत्तरकालीन संस्कृतग्रंथकारांस बरेंच अवगत होते. आपल्या 


। देशांत अलंकारशास्त्र बरंच वाढले आहे. उपमेचे व अति- 


शयोक्तीचे अनक भद्‌ काढण्यांत पूर्वांच्य़ा साहित्यशास्रज्ञांनो 
बरीच सुक्ष्पता दाखविली आहे. एताद वाक्‍य लिहावयाचे 
अगर एखादो कल्पना व्ग्रक्त करावयाची झालो तर ता 
अधिक खुबीने कशी व्यक्त करावी यावर आपल्या देशांत 
चांगला विचार झाला होता, हा गोष्ट साहित्यश्यात्राचे वरवरं 


! अवलोकन करणारासहि दिलन येइल. झाव्यारंवधाचे जसें 


जथ॒। 


! याचे प्रथक्करण 


शास्र निमाण झालें त्याप्रमाणे दिशिष्ट काविकृर्तार्चे परीक्षणहिं 
होत असे. झापल्या देशांत काव्यग्रंथांवर मह्लिनाथासारखे 
ने अनेक टोझाकार झाले ते टोका लिहिण्यासाठी हाती घेत- 
लेल्या काव्यांतील प्रत्येक श्छोकांत गुणदोष काय आहेत 
करीत. काव्य म्हणजे काय व त्याच्यांत 
हे चांगल्या ज्ञास्रीय पद्धतीने ठरलं 
भक्कम पायावर उभारल 


गुणदोष काय आहेत 
गेलें व त्याचे ज्ञान प्रत्यक्षाच्या 


। गेले. तथापि त्यांची पद्धति अगदींच निदोष होती अर्स 


मात्र नाहो. पूर्वार्ची काव्यपरीक्षणाची तत्त्वे ब काव्यविवेचन- 


' पद्धाते यांचा बिचार केला असतां अस दिलन यइल का, 


एख!दा मोठा काव्यग्रंथ अगर कवीचे समम्र अथ यांचें ताक- 
ल्याने निरीक्षण करण्याची पद्धति आपल्या देज्ञांत फारच 
थोडकी होती. एखाद्या लहानक्या तुकड्यारचे परीक्षण मात्र 
लोकांस करतां येत असे. यास एक अपवाद आहे असें 
म्हणतां येईल. नाटकांचे साकल्याने परीक्षण करण्याकडे 
बुद्धिमत्ता थोडीबहुत अधिक दृष्टीत पडे. उदाहरणार्थ, दश- 
रूपासारखे प्रसिद्ध ग्रंथ घेतले तर त्यांत टर्यकाव्यांचे साळ- 
ल्याने अवलोकन प्राचीनांकडून चांगळ॑ होत असे अलें 
लक्षांत येत. येथे हृहि सांगितलं पाहजे की, प्राचीन नाटय- 
शास्त्रांत सुधारणेस ज्ञागा पुष्कळच आहे. प्राचीन काळच्या 
नाटकांर्चे व पात्रांचे वर्षाकरण व त्यांच्या व्याख्या हॉ. भस- 
साघधानकारक आहेत. ब्रिविध घकारच्या नाटकांच्या 
व्याख्यांस संविधानकांचे सांचे म्हटलें तर शोभेल. नाटकांवर 
ज्ञ शास्रीय व टोकात्मक वाड्मय झाले त्यांत ठोकळ कथांचे 
वर्गीकरण म्हटल्यास हरकत नाही. मोठ्या कृतीर्चे साकल्याने 
परीक्षण करण्याची कला व॒तत्संबंधोच ज्ञास्र हॉ फारशी 
वृद्धिंगत झाली नव्हती असें म्हटलें तरी चालेल. 

वर सांगितलेला हाच केवळ संस्कृत साहित्याचा दोष 
नाहो. तो दोष मोठाच आहे आणि ज्या परिस्थितांत 
पस्कृत साहित्यशास्त्र तयार जाळे, ती परिस्थितीच दोषमय 
आहे. संस्कृत साहित्यज्ञास्रज्ञांनीं विचारात्ताठी घेतलेलो काव्य- 


। रूपी साधन म्हटला म्हणज उत्तरकाळान भस्कृत वाडप्य 


होय व यामुळे त्यांचे [नयम सदोष हात. काळदात, भव- 


भाति, सुबंधु, ₹डी, माघ, बाग, भारवि, उाद्वरक इत्यादि जे 


। क्षा हांऊन गले तं तवे रस्त भ'ष। प्रचारातून गेल्यानंतर 


| 


त केवळ विद्वान. मेडळीस आपआपसांत अगर राजदरबारांत 


सााहेत्परद्षांत्त 


महाराष्ट्रीय जानकोशा. ( स ) १७४ 


खेळखंडोबा करण्याची ती भाषा झाल्यानंतर 


जनतत्त द्ालावणारा कावता या कवाना आलिहुंळाच नाही. 


या कर्वांनी केलेली कवित! टामान्यांसाठी नव्हतीच. जनतेत 
हालवून सोडणारी साया कतर न लिहितां केवळ लालित्य 
पहाणारे व अलंकार वापरणारेच हे कवी बवळे. र!भायण 
क्राब्य़ साधं व आवेदापूर्ण आदे; व ते सामान्यांवर्यत पोर्हो- 
चणार॑ व राष्ट्रावर म्हणजे कोट्यांवाचे ळेकांच्या मनावर 
हजार! वर्ष राज्य करगारं अभक्त काव्य क्षालळ आहे; त्यासारखी 
या कवींनी कुति केळी नाही. पंचमद्राकाळ्य़ांपेक्ा अत 
कोणत काव्य आहे की, ज सामान्य जनांस हालवन सोडील 
लेलळशास्रयांतारख्या प्रात्षेद्दष कवीच रघुवंशाचें भाषांतर केलें 
व ते जावजींनी छापले व त्यांत ज्ञावजोल तोटा आला हो 
गोष्ट सवविश्वुत आहे. सामान्य जनतेत हालवन सोडोलळ व 
थ्रिय हाइल अशा काव्यास त्य़ा काली योग्य असे विषय 
नव्ह्त असं नाह. प्रीकांच्या चाळीस अवरोध करणारा 
चेद्रगुप्त, कोरूरची लढाड जिंकणार! विक्रमादित्य, असे अनेक 
पराक्रमी व थोर राजे होऊन गेले. ते महाकाव्य़ लिहिण्यास 
याग्य विषय हाते व तत्कालीन ळेखळांनीं व कर्वींती त्यांचे 
पराक्रप्रवणने करण्यांत आपळ कोशल्य खथिले अस्ते तर्‌ 
दर्शांत खदशाभिमान उत्पन्न करणार वाडूपय तयार करून 
कदाचित [हूदुत्थानच्या इतिह्वाताचे स्वरूपाहे बदलले असते. 
सस्कृत साहित्यशात्ञक्षारांचा अवलोकर्नावषय उत्तर- 
काळींन कविता असल्याकारणानें त्यांचो बुद्धि निशिष्ट प्रकाः- 
रच्या गीवोणांत अकडली गेली. ज्या काव्यांचा परिणाम 
सृक्ष्मद्टांन अलंकार पहाणाऱ्या निदठ्ठानांवर होईल तीच कविता 
त्यांचा विचारावेषय झाली.हा त्या साहित्यश्ाक्न झारांचा मोठा 
दोष होग्र. 
कालिदासाचे अथ पाहिले अकतां रामायण 
कथासरेत्सागर यांत जी कथानके आहेत 
त्यात थाढाबहुत फरबदळ करून ती अलंकारांनी व भाषा- 
लालित्यान सजवून काढण्याचा त्याचा हेतु होता असं दिसते 
जेव्हां विचार करण्यार्ज अगर कोशल्य दाखविण्याचे क्षेत्र 
नयामत हांत तव्हा सक्ष्म भेद॒ व सुद्षप [विचार हा फार प्रतत 
हातात. साहूत्यशास्ञावरोल लेखकांत जी सु&्षमवा$ दिसते 
"तांच वदान्त्यात दिलत, च ह्वी दोन्ही ठेका दिर 
येगारी सक्षमता काडलेल्या बुद्धिक्ेत्राच निदर्शक झाहे 
उक्तकर्थांची पुनरुक्ति करण्यांत कोशल्य दाखरिणारी व 
सामान्य जनापयत जाण्यास भिणाराी व बियामेत अवकाशात 
कोडलेली अर्श उत्तरकालीन संस्कृत लेखकांची कविता होती. 
असल्या तऱ्हेच्या कावततून जे साहित्द्नियम निघाळे घे 
अर्थात सद'ष अथवा अपूणे रहाणारच. आजचे सीकांण आप- 
णांल सर्वेजनमान्य कर!वयाचं आहे, तर परंपरागत ताहित्य- 
निसार 'आग "पककत आहोता. चेगार नेह. १३- 
मेगरहे, तेर लव्ह कार्‍्या कोणत व झोन कात्य होफी 4. 
संबंधांचे सस्कृतअथकाराचे विवेचन व नियस उपयोगी पढ , 


भारतव 


ताच हाता घेऊन । 


साहित्यद्यास् 


झाले. सवे | णार नाहात. उत्तम काव्याचे लक्षण संस्कृतग्नंथकारांनी दिलें 


! आहे ते येणेप्रमाणे प"व्यग्याथात जर्थ प्राचान्य असेल त 


| 


उत्तम काव्य. ” या प्राचीनांच्या विचाराचाच येथे विचार 


: करूं. जथे व्यंर्याथीत प्राथान्य असेल 0 वाक्यास अगर 


॥। 
1 


। कलळापर॑क्षण करण्याचा भ्रयंत्न तस्कतताहुत्यान के 


उद्रारांस शोभा येते यांत शंका नाहवी.स्पष्ट शब्दार्ने न देतांबषर 
कोणी एक दोन शाळजेडीतले दिळ तर त॑ वाक्य सुशिक्षित 
मनुष्यास अधिक मोजेचं होते; पण एवढ्याच गुणाने काव्य 
“उत्तम हाणार नाहो. एखद्या वाक्यास सुंदर करण्यासाठा 
ह तत्त्व लावल तर चालेल. पण लांबलचक काव्यास ह लाग 
पडणार नाहू!. तसच एखाद्या अश्षिष्ट पात्राच्या तोंडा 
घ्वन्यात्मक वाक्‍य घातलं तर तं शोभणार नाह. साहित्य- 
शाल्लकारांचा, लांबलचक कृतीत हो कसोटी लावण्याचा प्रयत्न 
होता अर्ते दिसत नाह. एखाद्या वाक्याची अगर एखाद्या 
वछोकांची योग्यता ठरविण्यात वराल तत्त्व उपयोगी पडेल 
अध वाटते. 

थोडक्यांत सांगावयाचें म्हटळे म्हूण जुन्या साहित्य- 
कारांचे विचार आज काव्यरपरीक्षणास अपरे आहेत. संस्कृत 
साहित्यशात्ञ म्हणजे ळत्रिम कवितेने साहित्यशास्त्र हाय. 
अदाडान टाकाकारांनां आणि कवानी परंपर!गत नियम 
विचार कल्याशिवाय मान्य करूं नथेत. 

ज्याप्रमार्णे कांचेच्या घरांत जो फळे उत्पन्न केलीं अस्ततील 
तां फळे चाखूनद जर कोणी उत्तम फळ कोणत याविषयां 
आनप्राय दिला तर तो म्राह्यम हाणार नाही, त्याम्रमाणे 
सस्छृतला.हत्याचे नियम देखील ग्राह्य होणार नाहांत 

स्वतंत्र व सावेजनिक कवितेच्या साहाय्यानें हे नियम 
निमाण झालच नाहात. राजवाड्याभाोंवताली जो काबदा शिष्ट 
म्हून समजल गेला. आणि जनतेचा संपर्क ज्या नाटकास 
अगर कवितेत लागला नाही, तर्सेच हामान्य जन माषेवेक्षां 
मिभ अशा माषेमर्ध्ये ज्या कवितेचा जोपासना झालो, त्या 
कावतचा खऱ्या सावजनिक कवितश तुलना होणार 
भस्छतताहुत्यकारानी अापळे नियमन बहुताशी  मतल्या 
कोवत५[सन काढले असल्याकारणान त्य! [गयमांच अवलबन 
करण आज अनवड्यक आहे एवढेंच नव्हे, तर हानिकारक 


नाही. व 


: हवाय 


उत्तरकालीन संस्कृत कवितेत कोशल्य आडे; 
'सिसवरात नाजुक नार्वत बसन स््रीभेक्षकांक 


मारणाराच काशल्य आद. अफाट ससद्रात खघ्चा 
खलारशाच काशल्य त्यात 


कल«चच पृथक्करण करण 
आहे. जनतासमद्रांत 


ण त क्कात्रिम 
रता व्ल्हा.. 
र करणाऱ्या 
नाह. व नाजुक वल्हां मारण्य!च्या 
यांचा सस्कृतसाहित्यकारांचा प्रयत्न 
[नभयप०५ संचार करणाऱ्या कर्वीचे 


छा नाही 
काय होते 
मध्य पेशबाइअक्षेरपर्यंत काव्यविवे- 
साल त्यात दोन तीत अकार झाळे, एक तर 
भरछृतत|हित्यग्रंथांची भाषांतरं अगर सर्कूत म्रेथांच्वा 


सस्कृतत॥हेत्यकारांमर्ध्य काव्यपराक्षणाचे द्ध 
"५. साषतल. मराठी भाषे 
चक [लखाण 


स्ताईइत्यशास्त्र 


आधारावर रचलेले ग्रंथ बाहेर पडले. शिवाय असे वरेंच 
पुत्तकपराक्षणात्मक लिखाण झालं का, काव्यविधेचन त्यामध्ये 
सळीच नसून ग्रंथकारास हास्यापद कते करावे व लोकांस 


कस हुंसवात इहडेच त्याचे लक्ष होते. पोरल्त्य व पाश्चात्त्य ' 


कल्पनांचे ज्यांत एकोकरण झाळे आहे व पुस्तकपराक्षण 
दखाल ज्यांत कुरलतेन झाले आहृ अत ॥झत्यक लेख विष्णु- 
शाली. चिपळूणकर यांच्या लेखणीतून बाहेर पडले परंतु 
अस लिखाण फारच थोडे झाल आहे 

आपणांस आतां चांगले काव्य कोणतें, वाईट काव्य 
७ोणत याविषर्यांचे नियम स्वतंत्र विचार करून केळे पाहिजेत. 
उत्तम काव्य म्हणज्ञे काय, महाकवी कोण होऊन गेले 
इत्यांदे गोष्टोंतबंधाने प्रांचींनांचां सर्व मर्ते सध्यां गुंडाळन 
टवू आणि पूकेकाढीन व उत्तरकालांन संस्कृत कविता,पेशवाई 
पू्वाचे मराठीतील पद्यात्मक ग्रंथ व अवाचीन मराठी कविता 
यांच्या युणदाषांचे निरीक्षण आणि या सर्वे प्रकारच्या कवि- 
तेच महत्त्वमापन करूं 

काव्यग्रेथ ह सारस्वताच[ केवळ एक अंश अगर प्रकार 
आहे 
गोष्टी काव्यांचे देखील महत्त्व ठरऱितीलळ 

काव्य. हृ मजुष्य़ावर कांहीतरी परिणाम घडविते. जर 

तं कांहा विशिष्ट पारिणास घडविगार नाहो तर ते काव्यच 
हाणार नाही. लाकांचा अंतःकरणे, त्यांच्यापढील ध्येर्थे यांचा 
आणि क्ताव्यग्रंथांचा निकट संत्रंथ भाहे 

ज्याप्रम्नाण मांठ्या जगजयिष्णु योद्धयाचे महत्त्व, जगांत 
त्यान घडामांडी घडविल्या अत्ततील त्यांवरून आपण ठटर- 
वित! त्याप्रम्ाणच, कर्वाचे अगर त्याच्या काव्याचे महत्त्व 
त्यान आपल्या काव्याने लाकांच्या सनावर काय परिणाम 
घडवून आणला हृ पाहून ठरविणे योग्य आहे. मनावर परि- 
णाम घडविणे म्हणजे काय हे येथें सांगतों. रागद्वेषादि भाव 
जगांतून क्थाहि नाहांते व्हावयाचे नाहीत. तथापि या 
भावांत कांही विशिष्ट वळण देणे शक्‍य आहे. कोणत्या 
गोष्टीविषयी देशांत प्रेम अतावें, कोणत्या गोष्टींविषयी लोकांस 
द्वेष वाटावा हे. ठरविण्यांत कवा मोर्ठे काये करतां थेईल. 
कर्भीच व काव्यांचें महत्त्व, लोकांच्या अंतःकरणाच्या (म्हृणजे 
त्यांच्या मनोभावांच्या आणि अभिर्चाच्या) इतिहासांत 
विशिष्ट काव्यांनी ज्ञ काय घडावेलं अतेल त्यावरून ठरवावे 
केाव्य!चा परिणाम काय झाला हे पाहिले म्हणज काव्याचे 
महृत्त्व लक्षांत थेऊं लागते. 

निरनिराळ्या काव्यग्रंथांचे महृत्त आपण त्यांच्या परि- 
णामावरून ठरव 

रामायण च महाभारत हॉ काव्ये तर इतकां सुप्रालिद्ध 
आहेत ढा, ता ज्यांस ठाऊक नाहीत असा हिंद विरळा. पण 
ज्यांस रेथुवश माहीत>आहे ऊसा वग फारच थोडा सांपडेल 
रास्लायग या काव्याच्या यांगाने हिदस्थानांतील स« जनांवर 
काय परिणाम होत आहे हे सांगावयास नको. लोकांच्या 


या गाष्टांनी काणत्याहि ग्रेथाचे महृत्त्व ठरतें त्या । 


माळावयादााकाकाळाळााामंकााजाायाडाळळनाकाळकाामोडानमा या यानायामाानकाजाडाचयळळ 


| 


महाराष्ट्र शानकोर. (स) १७० 
कह मम्म्म्म्मम्ज्म्श्तञानडबननानपा---:पनन------------ 


। 
| 


' सासान्य जनांचा 


स्वहित्सशांस्त्र 


आयुनयमनांस हो दांन काव्य उपयोगी पडत आहेत.पॅडित- 
वग टाकाकार आहे ह खरं; परंतु सवांत कठोर टोकाकारवरी 
हःय. हा वग दाष 5'डोत नाही, टोका 
रत नाह, हा पुर्व आह; तथा कव्यची प्राह्यायाह्यता 
छकेतांने व्यक्त करणारा त्याहे. या वर्गावर अनेक व्ष पारेणाम 
करण्यास जी कविता समर्थ आहे अर्थ अ!ढळने येइल ती 
कावेता खरोखरच भहत्त्वादी होय 

महाराष्ट्रात नामदव, तुकाराम, रामदास, यांसारखे जे 
सावुतत झाल त्यांच्या कवितेचे सावेजनिक ट्टाने नहत्त्व 
माठ आहे.आजञकालच्या मालिकांत प्रसिद्ध होणाऱ्या कविता - 
पका अश्या कोणाची कविता आहे झो, तो सर्वतोमखा झाली 
आहे £ कांहीं नाटकांतील पद काहा थांडा कालपफ्यंत सवतो- 
सुक्षा हातात, हू आपणांत दिसतं. तथापि बराच कालपर्यंत 
ग्जवत सांहिळलां अश्ली पदे सोभद्रासारल्या फारच थोड्या 
नाटकांत दृष्टा पडतात. जी ळछविता सर्वमान्य झाली तांत 
काह, तर| महृत्त्वाचा चित्ताकषेक गुण आहे ह आपगांस 
आढळून येईल 

शाधुसताच्या कवितत जो गुण होता तो हा को,जनतेच्या 
मनारचनस त्यांचा विशिष्ट प्रकारचे वळण विळे आज भक्ति- 
पर ग्रथ व कार्व्ये हा नाटक व काद्‌बऱ्यांहतका किंबहुना 
भधक खपतात असं म्हटल तरो दाळेल 

सामान्य जनापर्यंत पोचण्यासाठी काव्य कसे असावेवतं 
काव्य करण्याचा अधिकार कोणास आह्‌ याची कल्पना सडा 
राट्र-कववास उत्तम असावी अस दिसते महाराष्ट्र-कवांच या 
वावते!त महत्त्व कस आहे, हृ जर झापणांस पहावयाचे 
अहल तर आपण एकदोनच गोष्टी लक्षांत घ्याव्यात. पवे- 
काळ! छापण्याची कला नव्हती तरी देखील एक कर्वांन 
कढळ क|व्य थोड्या कालांतच रूवतामुखी होइ. गोंधळी, 
भजदानावा, कातनकार, ग]णारणी ह संदे दभ काव्य प्रकाद- 
नात ठागत ब सध्यां देखील ते वर्ग नष्ट झाले आहेत असे 
नाह. तरा देखील अवाचीन कर्वाची कृति साभान्य 
पशत पचित नाही 

कावतंमध्ये तिची सावजनिकता हा एक मोठाच गुण 
आहे. तथा या गुणाप्रमार्ण कवितेचे महत्त्वसापन करणें 
घकेयाच देखील आहे.आपण सावेजनिकतेची कारणें कोणता 
आहेत याच प्रथक्करण केले पाहिजे उदाहरण[थ, जर क्रमिक 
पुस्तकातून काहा कोंदेता प्रसिद्ध ज्ञाली तर ता कालांतरासे 
सावजञञानक ह।णारच. तथापि तेवढ्याने ती चांगली 


जनते- 


कानवता 
हाइळ असते नाह. अळीकडे तर बाष्कळ कवितेचा भरणाच 
क!सक पुस्तकांतून आढळत आहे. च ती कविता सरक्तारी 


निर्यत्रणामुळें सदविश्वरत होत आहे 
तो कविता चांगळी अस्ते होत नाहीं 

कांही कवितेचे महत्त्व करवाच्या 
ठरतें. पुष्कळदां अर्से होते का, काहा 
बिशिष्ट व्यक्तोर्न उच्वारलीं असतां 


पण केबळ तेवढ्यावरून 


व्याक्त वाशष्टत्वासळे 
शरद अगर वाक्ये 
त्या बाक्ष्यांस नराळास 


यय केयी 000 य क य 


साहित्यशास्त्र 


मंद्ाराषट्रीय ज्ञानकोश. (सस ) १७६ 


साहित्यनात्त्र 


जोर येतो. अनेक प्रसंगी केवळ शब्दांत जोर नसतो, उच्चार- 
णाऱ्याचा जोर शब्दांस मिळतो. पोलिटिकल एजंटाची विनति 
आपल्या राजेरजदाड्यांस किती आदर्णांय वाटते हृ कोणास 
नव५र्ने सांबावयास नको. कवितेर्वबे अगर उपदेशाचे अक्सच 
आई. एखाद्या भोठ्या 
दाळ्द्‌ वाचतांना अगर ऐकतांत| त्या मनुष्पांविषयींचा आदर 
मरत होऊन त्यांच्या शब्दांस जोर आणतो. 
“प्रना वासना दृष्ट कामा नये रे । 
मना] तवेथा पापबुद्धी नका रे ॥” 


हे रामदासांचे शब्द वाचतांना रामदासांची पवित्रता, त्यांचा । 


अधिकार व त्यांचे चरित्र हा. डोळ्यापुढे उभो रहातात व 
त्य़ा शब्दांस जोर देतात. ज्यास रामदाल कोण म्हणून 


होणार नाही. वाक्‍य पुष्कळदां संबंधानुततारानेंच रसमय 
होत, त्याप्रमार्णच ते परिणामकारी होते ते वक्त्याच्या 


महत्त्वानुरू्प होतं. नामदेव, रामदास, तुकाराम इत्यादे । 
कर्वांच्या कवितेच्याच मोहइकतेसुळ त्यांची कविता सर्वेविश्वत 


व लवेमान्य झाली अर्से नाहीं तर इतर त्यांचे गुण आणि 
महत्त्व हा देखील त्यांच्या काव्यप्रसिद्धीस व व्याख्यापरि- 
णाभव्हारित्वास कारण आहेत. पूर्वकालीन महाराष्ट्रीय कवी 
तत्कालीन जनांचे पारमार्थिक दृष्ट्या मागदशक बनत होते. 
तो अधिकार झाजच्या कवींच्या अंगी नाही. आजचे कवी 
जनतेकडून कार्य करविणारे द त्या कार्याच्या साघनिकेस 
आपल्या कवितेचा उपयोग करणारे नाहांत. खरोखर पहातां 
या कालांत आपल्य़ा लोकांची कार्ये करून दाखविण्याची 
तांकद॒पुष्कळच कली झाढी आहे. व ज्या मार्गोनी ज्क्तीचा 
आपण व्यय करूं अस्ते फारच थोडे प्राग खुले आहेत. 

कितच महत्त्व ठरविणारी आणखी एक वाब म्हटली 
म्हणजे तिचा लोकांच्या मनावर इष्टानिष्ट परिणान घड- 
विण्याची शक्ति होय. जी कविता लोकांची भनोवृत्ति, अगर 
अभिठचि यांच्यासध्यें क्रांति घडवून आणण्यास समर्थ होईल 
तो कविता अधिक महत्त्वाची होय. कवितेमध्ये उद्धां 
“फ्याशन्स” असतात. जुनी फ्याशन बदलून नवीन फ्याशन 
पाडण्यास तरी काव्यगुण लागता. एकदां फ्याशन पडली 
म्हणज तिर्चे अवबळेबन करणारे टोक फार. तथापि जनतेच्य! 
रूढ अभिरुचीविरुद्ध ज्ञाण हे चांगल्या कर्वासहि जड जातें 
कोणत्याहि राष्ट्राच्या कवितेस एकच तर्‍्हथ स्वरूप ठेवन 
कर्थीा उपयोगी नाही. असिरु्चात व उत्पादनांत फरक 
झाल्यानेच प्रगाते होते. ज्य़ाप्रमार्ग एकाच पोषाखांत मनु- 
व्यास नेहमीं पहात असतां एकदम निराळ्या पोषाखांत 
पाहिले म्हृणजे त्याची ओळख परत नाहीं, तथावि त्यास 


निरनिराळ्या प्रकारच्या पोषाखांत पहाण्याची लोकांस सवय 


शाल्यास त्या सयुष्याच खर स्वरूप ज्याप्रप्नाण 


'आधकत ' 
लक्षांत येत, त्याप्रमाणेच कवितेची गोष्ट आहे. निर निराळ्या 
स्वरूपांत जेव्हां कवित! दृष्टीत पडं लागेल तेव्हां कविते ये 


का 


। काव्याचे विषय आतां निराळे झाले आहेत. 
अधिकाराच्या मनुष्याने उच्चारलेले । 


। आहे. शेले, कोट्स इत्या!दे 
माहांत नाद्दी त्यास वरील शब्दांतील गांभोथ हृदयगोचर 


खरें स्वरूप लक्षांत येईल. 


पेशवाईच्या अस्नापूर्वीच्या व अस्नानंतरच्या कवितेमध्ये 
व जनतेच्या अभिरुर्चामर्ध्ये बरेचसे फरफार दिसून येतात. 
पूर्वी जग्ना विष- 
यांवरील प्रेथ पद्यात्मक होते त्या विषयांवर आतां गदा!त्मक 


! ग्रंथ प्रसिद्ध होऊ लागळे आहेत.नाटकरे व कार्दवर्‍्या ह्यांच्या- 
मध्यें वरच कौशल्य दिसून येत आहे. बरंच मोठें ब जें तयार 
! करण्यास अखंड परिश्रमाची 


कावर्यकता आहे अस काव्य़ 
करण्याची ताकद ज्यास आहे असा वग नष्ट झाला झाहे. 
कवितेमध्ये व्याकरणशुद्धि व शब्दत्तष्ठर वाढत आहे. वृत्ता- 
मध्ये जुळविण्यासाठी होणारी शब्दांची तंगडीसोड कमी होत 
कचथा दमाच्या व नाजूक कवित 
करणारांचे अनुकरण वाढत आहे. पारमार्थिक क॑म्रिता कमी 
होत आहे. पुराणांतर्गत इतिहाताएवजी अवार्थान इतिहास 
काव्यविषय होत आहे. शंगारादि विविध रसांचा परिपोष 
करण्याकडे कल्पनेच्या कांहां उंच, कांही उद्दाम, कांही अनु- 


करणाच्या, अशा उडया घेण्यांत स्फुट कविता लिहिणारांचा 
। वर्ग बराच ग्रंतत आहे. | 
अलोकडील कवींच्या स्फुट कवितेमध्प्र रसपरिपाप 


फारक्षा दिसून येत नाहवी.वृथावणन, अलंकार, अणि कल्पना 


हांच फार दिसून येतात. 


येथील शुंगारिक कविता म्हणज अत्येत छुद्र अशी 
भासते.आमच्या नजरेस पडलेल्या एका काव्यांतील कवि तर 
मनाचा विलक्षणच दुवळा होता. त्याची बायको माहेरा 
गेली; ह्या विरह्ाासुळें त्याच्या मनाला इतका शोक झाला 
छा, पुढें त्यास सच्छा आली व मच्छेतन शोकपण कविता 
म्हणत म्हणत तो जाया झाला. कवि इतका दर्बळ खरोखरच 
असेल असे वाटत नाही; पण त्यास शोक मात्र वणन कराव- 
याचा असेल. विप्रलंभट्रांगार षर्णन करण्याची उत्कंठा असेल; 
पण माहेरा गेलेल्या बायकोशिवाय त्यास तो योग्य काव्य- 
विषयच सांपडला नसेल. कवीचा अनुभव असा असल्यामळे 
व कवळ कल्यनेनच मनोभाव वर्णन करण्याचे क्वास प्रयो- 
जन पडल्यामुळें शृंगारिक कविता पोचट होते 
कातून मात्र निरनिराळे रस ताधिले जात अहेत 


> ह 4 


आजच्या कवितेचे महृत्त्वमापन पारिणासाच्या 
करतां येणेप्रमाणे होइल: --- 


काह| नाट- 
त्टीने 


पारमार्थिक ज्ञान अगर्‌ पोरागणिक कथा हॉच केवळ काव्य 
विथय नाहांत इ जनतेस दाखवावयार्चे हाते, त कास काव्ये 
शिक्कावयास लावणारी दिद्यापीठें करीत आहेत, व तेच काप 
करण्यास अवाचीन कवींनी बर[वशी मदत केलो ड्भ्र 


शिक्षणान बदललेली रची रि 
झवायासाठी कां गी 
तऱहूच खाद्य तयार केलं क दभ्वकय 


$ट कविठेपैकां किती कविता कांह 


काल- 
उ याच वानवाच आहे 


-साहिेश्यश्ास्त्र 


पहद(राष्ट्रीय होनकोदश. (सख) १७७ 


अननेच्या मनाप्त मोहन सोडणारी, राष्टावर परिणास 
घडविणारी व सवतोयुखीं होईल अशी कविता झालीच नाही. 

पारमार्थ कविता थोडीबहुत अजून चाळू आहे, ती 
जुन्या पद्धतांचीच आहे. अर्वाचीन वोडिक परिस्थिति लक्षांत 
घेऊन नवीन उदात्त विचार लोकांच्या मनांत ठसवील अश 
कविता झाली नाहो. 

थोडक्यांत सांगावयाचे म्हटल म्हणने अवोचीन मराठी 
कविता संक्रमणाची दरक आहे. तिच्यांत चिरकाल टिकणारी 
किंवा निदान बराच वेळ टिकणारी कविता नाहींच; पण पार- 
गार्थिक कविताच वाचण्यांत गढलेल्य़ा लोळांची चव बदल- 
प्य़ांत मात्र तिचा थोडावहुत उपयोग होईल. 

कवितेदीळ अलेकारबहुलता व॒ कल्पनाप्राचुये ह्यां 
कवींच्या कोंडलेल्या बुद्धीची द्यातक आहेत. छल्पना करा, 
उद्यां ठरकारनं असा कायदा केला छो, '“बादशहा पंचम 
नोंगे यांच्याखेरीज कोणत्या/हे विषय!वर कर्वानी कविता 
करूं नये.” असा जर कायदा झाला तर कवाची बुद्धि निर- 
निराळे कल्पनातरंग झआागि जॉंजे बादशहा यांची सांगड 
घालण्यास पुढे सरत्तावेल. नवीन उपमा बाहूेर:येतील, नवीन 
तऱ्हुर्ने त्या मांडल्या जातोळ, कधो कवीस भास होईल, कधी 
संशय पडेल, कधी नोंजे बाददाहाची अनन्वयता नजरेत 
येईल व त्या काली कल्पनेचे फांद!डे जो अधिक फोडील तो 


अधिक प्रसिद्धि पावेळ व माम्य कवि समजला जाईल. सध्यां | 


कवी व काव्यक्षेत्र बरंच कोंडल्यासारखं झालं आहेव जो 
कवि रस।नेष्पतीकडे लक्ष न देतां, मनांतील भाव ठोन्रत्वानें 
न वठवितां केवळ कत्पनेच्या भराऱ्या मारील व अलंकार- 
युक्त वाणी वदेळ तोच कि चांगला अक्ष ळोकांस वाटूं 
लागलं आहे. सध्यां जे दोनचार की चांगल्यांत मोडतात, 


त्यांचा मुर्य गुण म्हणणे कल्पनाप्राचुर्य हाच आहे.संध्यांच्या | 


कर्वीचे काव्यलाहित्य अल्प आहे. च त्याचा परिणाम 
लोकांच्या चवीवरहि बराच झाला आहे. ज्याप्रमाण एखाद्या 
देशांत फारशी फर्ळे निमीण होत नाहॉंत, पण फळे पिक- 
विणारे लोक दोनचार फळांच्याच दोकर्डा जाती निमाण कर- 
तात, व त्या निमीण करण्यांत बरंच कोशल्य दाखवितात 
त्याप्रन[्गेंच थोडक्या व शिळ्या झालेल्या विषयांवर कविता 
करणाऱ्या कवींची गोष्ट आहे. तथापि ज्या देशांत फळें 
थोडकी अघून त्यांच्या जाती. मात्र पुष्कळ झाल्या म्हणजे 
फडदारिद्याचा दोष नष्ट व्हावयाचा नाही त्याप्रमाणेच विशिष्ट 
वाड्मयाची स्थिति आहे. विषयदारिद्य आणि कल्पनाप्राथुर्य 
यांची अगदी स्वाभाविक सांगड आज मराठी वाडूमयांत 
दसून नते. 

आतांपर्थेत चार काळांतील कविता वार्गिली गेली व त्यांचे 
घुणदोषविवेचनीद झाले. सार्वजनिकतेच्या बे साघेपणाच्या 
इशेने थोर म्हणजे दोन कालांतील कविता होय. ते काल 


, जाते. 


€3. 


।  उत्तरकालांन संस्कृत कवितेच्या 

| कःब्यांच्या कालांत फारच मोठे साह्य आहे. नाटकांचा 
| आणि स्फुट कवितेचा सुकाळ या कालांत आढळतो. सराठी 
नारके मात्र संस्कृत नारकांपेक्षां अधिक योग्यतेची आहेत. 
। एक तर त्यांत विविधता आहे. सवे जनावर परिणम घड- 
विणारी अशी ती. आहत. झस्कृतमधील तीनचार नाटक 
बाजूस काढला तर उरलेल्या सव नाटकांपेक्षां चांगला अशा 


भाण भवांचान मराठा 


। स्राठी नाटक पुष्कळ काढन दाखवितां येतील. हो 
गोष्ट पटण्याकरितां एक गोष्ट सांगितली पाहजे ती 
हा का, प्रत्यक्ष नाटकांची तुलना खरोखरच करावी. या 


प्रश्नाचा येथें विशेष खळ करण्याचें कारण नाही:सध्यां एवढेच 
सांगता काँ, या दोन्ही कालांमर्ध्ये साम्य पुष्कळच आहे. 
जनतेवर परिगाम करील व तास अत्यंत आदरणीय 
होईल ३1शा प्रकारम, महाकाव्य अगर खंडकाव्य ज्या 
' व्यक्तांचे चरित्र लोकांस आदरणीय व शभरत 
होईल अशा; व्यक्तीकडनच होईल. काव्याचा व घे काव्य 
करणाऱ्या व्यक्तीचा व हिंदुस्थानच्या भावी मान!सेक 
। इतिहासाचा जेव्हां अत्यंत निकर संबंध उत्त्पन्न होईल 
तेव्हां देशाचा खरा अमर्त्य कवि निसीण होईळ. सध्यां 
हिंदुस्थानांत असा कवि नाही. “काव्य' पहा [ विटररानझ; 
लडाकाशक्षण, राक १३८३६ माघ, १८३८ आषाढ. ] 
खाळी--सामान्य विणकर जातानां साळी हृनां 
* देवांग ) या ठेखांत विणकर जातीविषयाो माहि 
| आढळेल. या ठिकाणी स्वकुळसाळी या. साळी वोरजाती 
सबधांच त्या जाताकडुन ञालला माहिती सक्षेपांन दिलला 
आहे. यांची संख्या सुमार ५० हजार असन ते महाराष्ट्र 
वऱ्हाड, नागपूर व कन[टक या भागांत राहूतात. स्वकळ 
साळ्यांत (9 ) अष्टेर ( अहेर ) (२) शुद्ध ( सत १ 


(> 


ल 


। (३) टिकले, (४) बांगड, (५) गुनर व (६) पद्मताळी 


अक्का सहा पोटजाती आहेत. या जातीत परस्पर ठु 
व्यवहार हात नाहीत. बहुधां देशस्थ ब्राह्मण यांची भिक्षुकी 
करतात. या जञातीसंबंधा भाधारग्रेथ 'साळी मादात्म्यपुराण 
होय. ह पुराण संस्कृत असून तं अत्रिकुषाने रचळे आहे अह 


। सांगण्यांत येत. याच प्राकूत रूपांतर सुळस्तबसाळाम हात्क्य 


पुराण नांवाचं आहे. त भानुढासानं शकु ११३५ पर्वी 
लि!इलं आहे. य! पुराणांत साळ्य़ांची उत्पत्तिकथा सांगि- 
तली आहे. पेडित मंडळाजवळ अलेल्या चोपड्यांबरून या 
जातीचा इतिहास मिळूं शककेळ, कांही साळी जानवी घालतात, 
कांह वांरभद्र!ची पूजा करितात. सोयरिकी फार लहानपणा 
होतात. या जातीत पैचायत आहे. पण तिचें फारसें महत्त्व 
राहिलेले नाही. शिक्षणाच्या बाबतीत इतर ब्राह्मगतरांप्रमाणेच 
होहि सागांललेले आहेत. तथापि मागील कांह वर्षांपासन 
आपली उन्नति करून घेण्याचे यांच्य़ांत प्रयत्न सुरू आहेत, 


मरे झणजे प्राचीन आर्षकांव्यांचा काल भाणि महाराष्ट्रीय । याचं द्योतक म्हणजे स्वकुळलाळी हिततिंतक मेडळ (अइमद- 


साधूचा काढ. 


| नगर ), स्वकुळसाळीविजय (भासिक, कऱ्हाड ), यांतारल्य| 


स्िकोना 


०. न्य. वि 
शर, 


संस्था होत [ रा. गज[नन गंगाधर 
विलेल्या साहतांवरून ]. 
सिकोला--एक ओपधी वनस्पति. पेरू, आणि इक्केडोर 
येथोल जंगलांतून व अॅण्डोज पईताच्या पूर्वेकडे उतार अस- 
लेल्या दर्‍्यांतून समुद्रतपाटीवर ३००० फुटांपासून ९००० 


सागर यांना पूर- 


फूट उंचोपरदेत हो. वनस्पति होते य! झाडाच्या साळीचा 
-्ी २. ०७ 
उपयोग (हृवता!पाव( होतो. या साळ! पासुनच  क्रिनाइन 


काढताद. १६३८ साली दक्षिण अम्तेरिकतील प्रेरूनासक 
देश्याच्या पोतुगीज गव्हतेरच्या पत्नास्त या सालीचा उप- 
योग कळला; ब तिचा ताप त्या साली बरा झाला. त्याच- 
प्रमार्गे एका ख्रिस्ती मिशनऱ्याचाद्रे ताप एका निश्माम 
त्यास ह्या झाडाच्या सालीचे ओषध देऊन वरा केला. तेव्हां 
त्या असुइट मिज्ञनर्‍्यामरार्फत याचा प्रसार लवकरय जग 
भर झाला. हिंदुस्थानांत १८३५ साली ढे. रोयले याने 
या झाडाची लागवड केली. याच्या तील-चाळीस उपजाती 
आहत. या झाडास हवा! थड ळागत,. याचा पाल काढन 
वाळाशेतात. ती ओषधी अनते. द 
स्थानांत शिकोनाडी लागवड 
पक श.६८ दाक्षण हिदुत्थानांत होती. परतु चहाकाफीच्या 
डागवडांन जास्ता फायदा होतो असत दिसून आल्यावर हा 


वदा मागर पडला, हिंदस्थ[नसरकार परदुशांतूुन कोयचनेल न 


मागवता यथच करिते. या घेगांत सरकारळा फायदा ह्ोलो 
सिक्कांसम--पूवाहवेमाल्यांताल एक संस्थान. दक्षिणेत 
हेस्ता नदा, व पश्चिमेस आणि उत्तरेस हिमालयाच्या रांगा 
आहेत व त्यापळाकड नेपाळ व भूतान आहे. संत्थानचा 
भनदशावस्तार जरा लहान असला तथा! या सस्था- 
नांताल ठिकाठकाणच्या हवामानामध्ये बराच 
ळून यता. ब बहुतेक सवं प्रकारच्या हवेचे नसने येथ पहा- 
वयास मळतात. त्याचप्रमाणे ठृष्टींतील सव प्रकारचे तेस- 
गक चमत्कार येथ पहावयास मिळतात. सेस्थानचें क्षत्रफळ 
२८५८ चारस संल असन लोकसंख्या ( १३९२१ 3 
आहे. यात नेपाळी लोकांचा विश्रेष भरणा आहे. बहुतेक 
लाक शतकर| आहत. बाद्धघम प्रचारांत आहे. संस्थान 
सरासर उत्पन्न चार लाख रुपये आहे. संस्थानच्या राजाच्या 
ताब्यातच तवे व्यवस्था असत. तघ्याचा राजा हेज हाय- 
नस, महाराजा सर तशी नमुग्यल, के. सी. आय इ.हा१९१४ 
सालीं गादीवर बसला. १९१८ साला यांच्या ह्वातांत सवे 
आवकार दर्ण्यात आढे. दळणवळणाचे मार्ग करणे हवाच 
काय ता सस्थानांत मुख्य खचाची बाब हाय. तिबेटल 
जाणारा रस्ता संस्थानच्या हद्दीतूनच गेला आहे. वहातुक 
जनावराच्य[ पाःठीवरूनच होते. सस्थानांतून इमारती लांकूड 
कातड, फळं, या जिनसा हिदस्याचांत येतात 
इ ते हा स.-त्प्राचांन काळी यथ रानटी लक रद्वात 
असत व त्यांस लेपूचा अस संबोधीत अ ह 
चिनी मानबबंशाचे असाल सध्यांच वाट आ क 
न डा आहे, 


फरक आ!ढ-. 


८१५,७०>२२ 


कख. 


१८९७-९८ साला रिंढ- ' 
/२४६ एकरांत झाली होती; । 


महाराष्ट्रीय क्षानकोश. (स ) १७८ 


' राजाने सात प्रसुख प्रजाम्रतिनिधि-कोन्सिलच्या 


। 


, ण्यांत आले परंतु तेथाल 


सिंगापूर 


१६४१ साली पेनची नामिजी नांवाच्या इसपाचे लेपूच्यांच्या 
सु्यास जिंकून आपण संस्थानचा तांबा मिळविला व वोद्ध- 
धमाचा प्रचार केळा. त्याच्या मुलाने आणखी राज्यविस्तार 
करेला. स.१८३९ त ब्रिटिश लोकांना सिक्कीम संस्थानला आपरे 
मांडाळिक धनाविल. प. १८४९ त कांही अपराधावरून सिक्कीम 
संस्थानचे तवं हक्क काढून प्रेण्यांत आले होते. स. १८६१ त 
लष्कराच्या नदूताने कांह! अटो व तह संस्थानवर लाद- 
राजाने त्या अटी व तह मान्य 
करण्याच नाकारळ. ब तिबेटांत रहाण्याचे ठरविले. ब्रिटि- 
शांनी घाकधपटऱा दाखवून पाहिले पण कोणत्याह प्रय- 
त्नास यश येईना. तेव्हां त. १८९० मध्ये कांही तडजोड 
होऊन ब्रिटिहञा सरकारने संस्थानची हद्द ठरवून दिली. 
साह्वाय्यानें 
राज्यकारभार हांळांवा! अस्त ठरवून दिळ, राजघातीत ब्रिटिश 
सरकारचा रलिडंट असतो. १९०६ ताली हृ स्स्थान प्रत्यक्ष 
हिंदुस्थानततरकारच्या देखरेखीखाली ठेवण्यांत आले. त्यापर्वी 
बॅगालसरकारची त्यावर देखरेख असे 
[लगापुर-ऱहे शहर व बेट मलाया द्वौपकल्पाच्या 
दुक्षिण भागांत स्ट्रेट सेटलमेंटसर्घ्ये आहे. चीन व हिंदुस्थान 
यांच्यामध्ये हे असल्यासुळे पूर्वेकडील व्यापाराच्या रह्त्या- 
वरील ह! एक सुख्य टप्पा आहे. व्यापारी केंद्र म्हणून याला 
आशियाच्या भागांत ढतर॑ प्रतिस्पवी ठिकाण नाहो. ह 
तटबंदी ठिकाण असन उत्तम बंद्राहरे आहे. हं बेट २७ मेळ 
लांब व १४ बळ रंद आहे; व एका साथुद्रवनामळ ह 
बहार हस्थानापासून विभक्त झालेल आहे. येथील उष्णमान 
3२ त ७२ अशांच्या द्रम्ट्रान असत.ळोकसंख्या (१९२१) 
लाबान बट धरून ४२५९१२ आद. त्यांत षना लाकाचा 
ख्या सव भश्त म्हूणज निम्य़ाहुनाहे जास्त आहे 
बसाहताच्या राज्यक्ारस,राचें सिंगापर ह केंद्र आहे. व 
यथाळ गव्हूनर सयुक्त मलाया संस्थान, त्रिटिश नोर्थवोओ 
दगरचा हायकासशनर असता. १९२३ मध्ये ३२६३ ०५६ 
पाड किमहांचा आयात झाली २८२४४१६ पाड 
किमतीची नेगत झालो. ह बदर व्यापाराला खुळे असन 
फक्त अकू, दारू व स्पिरिट यांच्यावरच जकात बतते. 
म्हणतात को, या बेटावर १२५२ मर्ध्ये जावानाज दाती 
स्वारा कळा; व १८१९ मध्य अव्हडू| ।तग[पर इस्ट इंडिया 
आ ता अय झितयावल घोळयावेरीण 
ब्यात हात. परत १८२३ साला :- र ५.) 
ताब्यांत गल. ५ €२६ सध्य स्टेंट सेरल बगर तक तेची 
झाल तव्हा हृ त्या बसाहूतीला ज ह पश नेव्ही 
डळ गढ. आज आरमारी 
हटानं [संगापूरचे महत्त्व आहे. ब्रारश साम्राज्याचा एक 
जा हळ सिंगातुर येथे क्यात नपान दं इतर पोरस्त्य 
(९ दहशत बसेल या धोरणाने सध्याय कां 
ब्रिटिझ मोत्रिमंडळ वेचार करीत आहे, 


व) 


अस्त 


न्झव्हरटेव्टू. 


व्झ्यू्‌ 


महाराष्ट्रीय क्षानकोशा- 


(खर) १७९. स्विजाविक् 


ख्रिंगू--वरच्या त्रह्मदेशांतील मेडाळे जिल्ह्याची उत्तर शिक्षण देऊन चांगर्या रतीने वागबन त्योच्यामभ्यें सुधारणा 


कर्डहाळ एक तहद्लील. क्षेत्रफळ ७१२ चोरस मेळ. लोकपेर्या 
(१९३१ ) ४२८९८. खेडा ८२. सिंगू हे मुख्य ठिकाण 
आहे. सिंगू हा गांव इरावतीनदांच्या तारावर वत्तलेला असून 
मंडालहून ४० पेलांवर आहे. बराच प्रदेश जंगळमय आहे. 
या तहशिलीमध्ये संगब्नरवरीतारळ्या पांढऱ्या सेमिन दगडांची 
प्रसिद्ध खाण आहे. 

सिघभूम-<-विहार-भोरिसा , छोटा नागपूर विभागाच्या 
भाघेय भागांतील जिल्हा. क्षेत्रफळ ३८९१ चोश्स मेल 
जिल्ह्याचा पश्चिम भाग दिज्ेषतः डांगराळ असुन तेकुष्ये- 
कर्डाल सरंद्पीरम्ध्पे डोंगताची उंची फूट आहे. 
पूर्वकर्डाल भाग सामान्यतः खुळा भाहे. चेवातच्या 'श्विभ्े 
कर्डाल डोंगर, ही जलविभाजक रेषा असुन इंशान्येकडील 
पाणी सुक्‍णेरेखेला आणि दक्षिण व पश्चिमेकडील पाणी 
ब्राह्मी नदोळा मिळते. खुत्रणेरेखा नदी दाःळभममधून 
वहात गेली आहे. यांशिवाय दुप्तऱ्परा बर्‍याच नद्या भाहेत. 
फुलजहूर व वैतरणी या नद्यांमध्ये पुष्कळ डोहृू असून ते 
फार पावेत्र मानले जातात. एप्रिळ, भे, व जून या महिन्यांत 
मध्य़ह्विदुस्थानांतून येणाऱ्या पश्चिल वाऱ्यांच्या योगाने 
उष्णमान बरंच वाढते.मेमध्ये सर्वात जास्त उष्गमान(१०५") 
होते.व थेंडीच्य़ा दिवसांत सरवात कनी उष्णमान(५३",) असते. 
वार्षिक पाऊत्त ५२ इंच होतो.पण सर्वत्र सारखा पडत नाहो. 

ह ति हा स.-ऱया जिल्ह्याच्या अलगपणामुळे यावर 


ऱ ५०० 


झोगलांची किंवा मराठ्यांची स्वारो केव्हांच झालो नाही 
उत्तर भाग झुड्या व रजपूत यांनी निंकिंछा होता; परंत 


दक्षिणेकडील हांत किंवा लका ( लढबय्ये ) झोल यांनी 
परक्य़ा ळोकांविरुदध आपले स्वातंञ्य कायम राखिले होते. 
पाराह्वातचे लिंग हे सुधवशी राठोड रजपत आहेत. त्यांचा 
मुख्य पुरुष सिंधभुमचा राजा या नांबांटें प्रततिद्ध असे. त्याचे 
मूळ पुरुष तिघे बंधू, अकवराचा सेनापति मराना्लिंग याचे 
शररारसंरक्षक असून त्यांनां ह्या भाग स्वत:करितां जिंकून 
घेतला अर्से म्हणतात. एके काळीं, सरेखेला व खरसावान 
संस्थानांतील प्रदेश सिंघभमच्या राजाच्या ता्य़ांत असन 
कोष्ह'नवर त्याचं व्चेस्य़ होते. परंतु सरखला व खरसावान 
आणि त्याबरोबरच दुझी व वांकशाद्दा ह्या जहागिरी धाकट्या 
धराण्पाकडे गेल्या. १८२" त सिंधभूमच्या राजाने ब्रिटिशांचे 
मांडालिकत्व पत्करून त्यांनां कांहीं खंडण, देण्याचे कबूल केल; 
बे “ हो ” लोकांनां भापल्या ताब्यांत आणण्याच्या कामांत 
त्यांची मदत मागितली व ती त्यांनीं दिळी. बऱ्याच वर्षांच्या 
झगडथानंतर ब्रिटिशांनी सर्व वंडवाल्यांनां शरण यावयास 
लाविले; व पोरहात, सरेखला, खरलावान संश्थानांतील २३ 
परगणे,व मयरभैजमधाल आणखी ४ परगणे मिळून होणाऱ्या 
भदेशाला कोल्हान अर्स नांव देऊन तो प्रदेश प्रत्यक्ष आपल्या 
अननळाखाला घेतला. पुढे ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना या रानटी (हो) 
कोकांनां केवळ लामभ्य़ांच्या गोरावर ताब्यांत न ठेवतां 
44 


जडवन आणलेली आहे. दालभमसच क्षत्रफळ ११८८ चोरश 
भळ अतन हा प्रदश जमीदाराख्या एका प्वत्रला सिळालला 
द्वाता.काल्हानच्या दाक्षणत व पूर्वेस पुष्कळ जना तळा भाइत. 
जिश्ह्यांत पुराणवस्ततृंच महत्त्वाचे अवज्षेप नाहांत. 

जिल्ह्याची लोकतंश्या (3९२१) ७५९४३८. येथील हवा 
चांगली व रहिवासी बहुप्रसव असल्यामुळे ळोकसंस्येची वाढ 
होत आहे बंगाल नागपूर रेश्ये सुरू झाश्यामुळें द्या भागांत 
बराच सुधारणा झाली आहे. ह्या जिल्ह्यांत २१५० खेडा 
असून त्यांपैकी २५७२३ खेड्यांची लोकवस्ती ५०० पेक्षां कमी 
आहे. शकडा २८ हो, रोकडा १८ येगाली, व शे. १६ उाड्ेया 
भाषा बोलतात. सताळी द मुंडारा ह्या भाषाहि बऱ्याच 
बालतात.शकडा ५५ वन्य हिंदु, रा. ४२ हिंदु, शे. १ख्ित्ती 
व सुमार श. १ मुसुलमान भाहेत. शे. ७० लोडांचा शेतकी- 
वर भ्राणि शे < लोकांचा उद्योगधंद्यांवर उदद्रनिवीह होतो. 

शे त को.--तांदूळ हे मुख्य पीक असन ३ जमिनोत 
याचीच लागवड ह!ले.गळिताचो धान्य,मका,कडधान्यें,कापस 
वगेरे पिकाहि थोंडांबहुत होतात. 'गिल्ह्याचा निम्यापेक्षा 
ब्रास्त भार जंगलाने आच्छादिलेला आहे. जंगलांत मुख्पत 
सालाची झाढ होत!त. लाख, मेण, सालीचे दोर व कागदा- 
करितां उपयोगांत येण; सव$ गवत हे जंगलांताल किरकोळ 
उत्पन्ना चे जिन्नस होत 

व्यापारव दळण बळण.---सालावं लांकड,भात, कन्- 
घान्ये,गळिताची घान्ये,ळाख,ल!खंड,रशमाये कोशे, कांतडा,व 
संबई गवत हे मुख्य निगत जिन्नत, त॒ मीठ, सूत, कापढ, 
तंबाखू, पितळेची भांडी, साखर, रॉकेल व दगडी कोळसा ९ 
युख्य जाया जिन्नत होते या जिल्ह्यांतन पर्व-पश्चिभ बंगाळ 
नागपूर रल्वे गळला असन, सि -अपसनतोल शाखेने दो 
इंडियन रंल्वेशी ओडली गेलो आहे. जिल्ह्यांत शिक्षण 
फारच मागसळेळ आहे. त. १९०८ मर्ध्य श. ४.८ परुषांनां 
वश, ०'३ छझियांनां लिह्दितांडाचतां थेत होते. 

सिजविक (१८२८-१५००)--एक इंग्रज अथेशाखश 
ब तत्ववेत्ता. सिञविकर्चे उच्च शिक्षण कात्रिल येथ होऊन 
स. १८५९ सर्थ्ये तो ३३ या रँग्लर झाला व त्याछा चंन्ल- 
लरचें मेडल व क्रेव्हन स्कॉलरशिप मिळाली. त्याच साळा 
ट्रेनिटी येथ ( कान्रिज ) फेलोची जागा मिळन नेतर लवकरच 
त्याला भाषाविषयाचा लेकचरर नेमले. पुढे दहा वर्षानी 
तो बेतिकशाज्ञाचा लेकवरर झाला. स. १८७४ मध्यें त्याने 
आपला “ नोतिशाक्लदशन ” हा ग्रेथ प्रसिद्ध केला. कोले- 
जांतील लेक्चर व पुस्तकळेखन यांखरीजञ सिञञविक युनिव्ह- 
सिटीच्या कामांत भाग घेत असे ब इतर सामाणिक आणि 
परोपकाराची काले करीत असे. तथापि य़ा लवे व्यवसाया. 
पेक्षांहि स्रियांच्या उच्च शिक्षणाच्या पुरस्काराच्या काराशी 
त्य़ांचे नांव सवात अधिक निगडित झालेले आहे. श्लिग्रा- 
करितां उर स्थानिक परीक्षा सुरू करण्यामध्ये भ्राणि त्वा 


महाराष्ट्रीय क्षानकोह. (सख ) १८८ स्सिभ् 


लजडोरोॉ 


परीक्षांकरितां कैनरिज येथें न्याख्याने देण्यामर्थ्ये त्यानं मदत केली ' मिळवूत गोवे घेतळे. याने पाण्ड्य राजते पळवून जावळे. 
राजकीय बावतीात सिजविळ उदार होता. अथेशाज्ञाची पश्चिम थाटांतीळ मलय लोक यांचा. मोड केला आणि कळ्ण 
तस्वे, अप्रे्षाक्ञांचे मूलभूत सिद्धांत यांसारखे ग्रंथ लिहून त्यानें धतलळं. यान भोग व उप्पिनकहि ( डप्पिनगडी-देश्षिण 
आरळ कर्थद्याज्रांची परंपरागत निगमनातर्मक पद्धति व जॅसे- . कानडा) हो राहर॑ जाळळीं. पेंरसादि (पहिळा) याने जयकेशी 
नांठीळ समाजसत्तावाद्यांची पद्धति यांमध्ये मेळ बराढून [हा गोंब्या'च्या .कदूंबांपेका नयकेशी ( दुसरा ) असावा | 
देण्याचा प्रयत्न केला. तो मिळू व बेन्थामप्रमाण उपयु्तता- | याचा पाठलाग केला ब त्यास पळवून लावलें ञाणि होयत्तळ 
वादी हो. मिछच। मनःपूत सुखा!पेक्षकमेवाद सोडून देंऊन , यांन राज्य घेते. त्यानें होयसळ बलछाळ राजा बित्तिग 
त्यान नेतिळ सुखापेक्षकमेवाद मान्य केला होता. , अथवा विध्युबधेन यांचा पराजय करून त्याची राशघानी 
सिंजदोरो-सुब६,तिथमवील थर व पारकर निल्ह्याडा । ह्ारसमुद्र ही घेतली असाबी. 
एक नवीन तेयार केलेला ताळका.क्षत्रकळ ४५५ चौरस मेल. पाश्चर चालुक्य व होयसळ धराण्यांताळ कांटा राजा- 
लोकसूंड्या(१९५११)४५१६३.सडी १२६.मुछ्य ठिकाण झोछ. . बरोबर सिंदांचा उद्गेख आढळतो. कर्नाटकांत या घराण्याच्या 
८ ञम्ञराव ? कालव्याचे पाणी शेतीस सिळते. मुख्य पिके | कित्येक शाखांतील सांडलळिक राजे राज्य करीत होते. त्यांचा 
बाजरी, च कापूस. ! वंशवृक्ष पुढ दिला आहे. 
सिंथिआ--याचा मूळ अथे तिथी लोकांचा देश अता | 


उटगकशरशणपटीशी टणणाकी हीय शट धट णशणण टण 000 


बै जे त्त रभ 
प ज्ञ अन्न 


आहे. कार्पेथयन पवेतापासून डॉनपर्यंत पसरळेळं विस्तीणे १५ वित डा नन | 

माळरान म्हणजेच हा प्रदेश होव. * छञाशिकळ * वाह्मयांत । अज्ञागे १ल. नाक ग $ळछा, दास. दाम. चासुंड१ला | 

सिथिआ म्हणजे काळ्या लमुद्राच्या उत्तरेकडील अथबा | | चाव 
वा च ॥ सर्वसाधा ति क| का 

बायव्येकडील प्रदेश भ्‌ती सदेसाधारण सममूत दृष्टीस पडते. | वर जे नावा कृ) 

सिथियन म्हणजे शक किंवा शोक ( चिनी रूप ) लोक होत. 

हिरोडोटस व चिती ग्रंथकार यांनीं या लोकांची जी माहिती । आचुगिररा(१३१२२) 

दिली आहे ती. मोठी मनोरंजक व ऐतिहासिक महत्वाची । 1 

आहे. तिचा सारांश 2 बुद्ध त्तर जग? निभागांत ( प. २५४ मलादिपया १ पक्से हाच वदशा 

पासून छुढं ) सांपडेल, शिवाय शक या राष्ट्रजातीचा इंति- 

हास त्याच ठिकाणी व ' शक्क' या लेखात पह!वयास मिळेल. नर > 

स्रिस्तपूवे सुमार “3२ त दरायसरने सिथियावर स्वारी दुतळयेंवा ज्ञीपासून सिंरियादर्व। ख्लांपासूंन 

केली. त्याने व्होल्या नदी. ओलांडून जीलोनस हु शहर गच्च) शिशशिशँ॑ससशश 

'जञाळलें. द्रायस परत फिरल्यावर सिथियनांची स्पाटीचा । अखुगिरेरा. पेरमादिररा. बिज्ञल. विक्रम किंवा विक्रम!- 

राजा तिसरा छोओभेनीज याजकडे वढोळ पाठवून इराणी । (११६२) (११६९-७०) दित्य (4१६९- 

साम्राज्याविसद्ध युद्ध करण्याचा सल्या दिळा. यांचा परिणास ७उ० ब ११५७९) 


अला झाला कॉ सिंथियनांचा संतर्ग ॥चतांच झोओञमेदीजला 
दारूच वेंड लागलें. थेथून सिथियनांच्या हाताला प्रारंभ 
झाला. ख्निस्तपूर्व ३३५ त मॅसिडोनच्या दुसऱ्या फिलिपनें 
शिथियन राजा एंटीलत यांचा पराभव करून त्याला ठार 
मारले.यापुढे सिथियन राजांची सत्त। फक्त िथियाच्या पश्चिम 


भागांत राहिली, सिळुरत या सिथियन राजाच्या परासवासुळ | नबाबशह्डा व अप्परशिंध फ्रांटियर 


तीहि ढांसळली व त्यांची जागा सारसाठी लोकांची घेतली. 

सिंदु-ऱयांच्याबददलची माहिती मि. फीट यांच्या प्रेथा- 
वरून घेतली आहे.सिंद घराग्याचे शिलालेख कळादगी आणि 
धारवाड या जिल्ह्यांत सांपडतात. यांची राजघाना एर- 
बरगे अथवा एरंबरिगे (ह हल्लीच निजामच्या राज्यांतलं येल. 
बुण असावं ) येथ होतो. त्या गांवासर्मावत!लचा थोडाता 
प्रदेक् यांच्या ताब्यांत अक्षे. 

आजन्कोंग ( दुसर! ) यार्ने याचा सावभोम 
बये घराण्यांतील विक्रप्ना द्वित्य ( लह्ावा ) याच्या आज्ञ- 
बरून होयसळ बहाळ राज़ाबस्रेबर युद्ध केळे भाणि जय 


राजा पश्चिम । अ 


[मु.गे. १ भा. २ पृ. ५७३. ] 
३ (1 ३:४६ २९ डू 
सिःघच--सुंवई इलाख्यांतीळ उत्तरेचा प्रांत, उत्तरअक्षाश 
२३ ३५' ते २८३९१ ब पृवेरखांश ६९"४० ते ७॥”१०/, 
या मरांताचे क्षेत्रफळ ५३,११६ चौरस मेळ असन, यांत 
कराची, हेद्राबाद, थर क्षाणि पारकर, लारखाना, सक्कर- 


दै 
| झुंबई इलाळ्यांतीळ इतर प्रांतांपक्षां 

चालीरीती ब लोक य़ा बाबतींत सवेस्वा भिश्न भाहे. उत्तरेत 
बळुचिल्तान ब पंजाब; पुर्वेस रानपुताना;दक्षिणेस कच्छचे रण 
व झरबी समुद्र; न पश्चिमेस बछचिस्तान, छोकसंख्या(१९२१) 
३२,५७९,३ गड येथोऊ रहिवाशी झळचे हिंदो पण पुढ 
र झालेल खसे आहेत. मुसुलमानांतहे, &फगाण, 
बडची,िही,भेमन,खोज, इत्यादि भेद आहेत. शौखाहि बरेच 
आहेत. हिंदु मात्र थोडे आहेत. मुख्य भाषा रुंधी आह. 
कळ पाऊस फार थोडा पडतो. येथील शेती. मुख्यतः: काल- 
वयाच्या पाच्यावरच होते. रिघ नदाला टिकरिकाणी कालवे 


जिल्हे आहेत. हा प्रांत 
भाषा, रहाणी, पोषाख, 


च्ळ 


लर 
व 


21 


मडःराप्रोब हानक्कोद् (ल) १८१ 


स्विघसरहंद 


>" ल्य * क. रि - बट नह > अ. हरत ज्र र क्त > न 
कांढलंल आहेत गू, बाजर], सुहपूग, भावळा हा! धान्य . ण्याची परदानगाहे मिळांवेली. व पुढ चाल६ नपायरन 


पिकतात. शित्राय कापूस व नौळहि पिकते. सक्कर येथ सिंधु 
नदीला धरण बांधून त्या पाण्यावर इजिप्शियन घर्ठीच! लांब 
थाग्याचा कापूस काढण्याची योजना सुरू आहे. कलाढोश- 
ल्याने कास लिंघमध्ये विक्षण होर्ते. वेलवुद्षीचे सुंदर गालीचे 
येथ तयार होतात.तरवे प्रकारचे चामड्याचे तामान,पादत्राणे, 
खोगीर, जीन, जगेरे येथ तयार केळ जाठें.पर्वी देद्राबाद ज्षहूर 
सान,रपंव रेशीम यांच कलाऊुसरीचे काम करण्याबद्दल प्रसिद्ध 
होतं. लाखेचे काम, तसंच विटे अगर कापडळपाईर्चे काम 
येथ चांगळ होत. थरेथील मातांची भांडा सवे हिंदुस्थानामर्ध्ये 
प्रसिद्ध आहेत.कराची ह सिंघमडले व्यापारी बंद्र आहे.तेथील 
वयापार दिवसानुदिवस वाढत आहे परदेशाहून हिंदुस्थानांत 
येणारा सवे प्रकारचा माल कराचीस उतरतो. पध्यहिंदुत्थान, 
पंजाब व संयुक्तप्रांत वगैरेकडील माल कराची बेदरांतूनच 
परदेशी जातो. 

राज्यव्यवत्था.--सिघच! हा जरी वेगळा प्रांत म्हणून 
तोडलेला नसला तरी त्याची राज्यव्यवस्था स्वतंत्र आहे. 
एक कार्मशनर यावर सूख्य असून तो संदे कारभार पहातो. 
सिंधपररते वेंगळे हायकोटे आहे. 

दति ह्या स.-ाहिंदुस्थानच्या इतिह!साव्यतिरिक्त अस्ता 
सिंच प्रांताला वेगळा इतिह!स आहे. ख्रिस्ती शकाच्या आरंभी 
एका बोळू राजाचा ताबा त्या प्रांतांवर द्वोता.हषीच्या घेळी या 
प्रांतांत प्रोयेबेशी साहुखी नदाचा राजा राज्य करीत होता. 
त्याची हकीकत चचमाम्यांत दिळी आहे. याच प्रांतांतन 
प्रथमतः मुपुळमानांतां हिदस्थानांत प्रवेश केल!(इ.ल.७११) 
प्रथमतः त लक तसमद्रसागन यंऊन ॥६३ नदाच्या झखांतन 
वरती आले. पुढें तीन शतेकेपर्येत बगदादूचे खलिफ यावर 
प्रतिनिधी मापात अमल चालवीत. मझहेमदार्न जरी हिंदु- 
स्थानवर स्वाऱ्या करून सिंध प्रांत जिंकला तरी तो अगदी 
पूर्णेपर्णे त्याच्य! ताब्यांत गेला नाही. कांहीं मूळच स्थानिक 
र्‌॒जपत पण जे बाटन मुसुलमान झालेळे, अशा लोकांच्या 
ताब्यांत सिंध असे. तेम्रलंगाच्या स्वारीमुळे दिल्लीचे ताम्राज्य 
ढिले होऊन सिंध स्वतंत्र झाले. यानंतर शक्षिधचे राजे सुसर 
घराष्यांतांल होते; त्यांनी ११२१८-१२५७ पर्यंत राज्य केळ. 
नेवर सझ्य राजांचा अंमल १५१९पर्यंत चालला.नेतर बाबरचा 
नमळ सुरू झाला.ओरंगझेबाच्या वेळीं स्थानिक लोकांदॉ वड 
केरून मोगली सत्ता बिस्क्राळित केली. तथावि १७६२ पर्यंत 
ता टिकून होती. पुढें सीर नांवाचा एक बळुची मुख्य झाला 
घे इम्रजांनी तो प्रांत जिंकॉपर्येत तो या स्रीर बळुची 
घराण्याकडेच होता. इस्ट इंडिया केपनांने १ ४५८ साली 
ठा येर्थे आपली एक वखार स्थापिछो. परंतु इंमरजांच व या 
सारांचे नीट जुळत नसे. त्याचा परिणाम १७४५ त इस्रजार्ना 


पता वखार बेद करण्यांत झाळा. १८२२९ त सोरांशी व्यापारी | 


बहू झाळा. इंग्रजांनीं सैन्याच्या जोरावर भोरांतां हा तह 
केरण्यास हावले व सिंधु नदीतून निर्वधपर्गे व्यापार कर- 


कदम काळाळाळळाममळाधामककमकेळकककन्याळळाळभमधमोकधधाकबनोकमकभ्यान्याया कन्या का धाळााळळाभळाभळळळनममळजळाळळळळळळळळळ ळव 


2 


हा प्रांत अन्यायाने खालतता केळा (१८४३).( 'नेपीयर सर 
चाळे पहा ' ). तेञ्द्राप'सूज अजतागाईत सिंधवर। ब्रिटिश 
रूत्ता वाळत आहे. 

सखिघसरहुद्द ( वरोल )--मुंबई, तिंघप्रांताचा वरील भाग 
बनून ज्ञालेला जिल्हा.याच क्षेत्रफळ २६२१ चोरस मेल आहे. 
उत्तरेत पंनावचा ढरागार्झाखान जिल्ह्या असून पश्चिमेस 
बळुचिस्तान, दुक्षिगेस तक्कर जिल्हा व पूर्वेस सिंधु नदी आहे. 
येथीळ हवा अदिशय उष्य असन पाऊस फार थोडा पडतो. 
उन्हाळा एप्रिल महिन्यांत सुरू होऊन झाक्‍टोबर महिन्यांत 
संपतो. हिवाळ्यांत हवा बरी असते. पावसाचे मान सरासरी 
३ इंच असते. 

इ ति हा ल.--जिल्ह्यांत प्राचीन असे कांहॉच नाही. 
बडा लोकांचा तरदार सौर सस्तुम हा खेरप्र येथ राहत असे. 
मार रुल्तुपनतर मोर अली सुराद नांबाचा बर्डी लोकांचा 
नाहक झाला. १८४४ त बर्डालोकांपासून प्रजेला फार उपद्रव 
होऊं लागला. सर चाळत नेपियरनें त्यांचा पराभव केला. 
परंतु ते लोक खून द दरोडे नेहमी घालीत. 

या संबं जिल्ह्यांत जाकोवाबाद नांवाचे एकच शहर 
असन ३७९ खंडा दत. १९२३ साला याची लाढशख्या 
२४०६१९ होती. नजशी लोकांनां जसिनीची सवलत मिळूं 
लागली तसनक्षी पंजाब-बलळाचिस्तानसघधन लोक यावयाला 
अगले. सुख्य भाषा सिंधी असून बलुची व सिराकी या पोट- 
भाष! होत एकंदर लाकसंट्येंत शकडा ९० सुसुलसान अपून 
शकडञा ९ हिंदु आहेत. मुसुलपानांत बळुची (७२५००) 
बड(२२००),खोसस(९०००)या जातो सख्य आहेत. त्यांचे 
राहूर्णे तंबूंमध्यू असून ते उंटाच! व्यापार करतात. लोद्याणा 
नांवाचे! एक टिढु जात आहे; त्यांतील लोक व्यापार व 
शेतकी करून उदरनिदीह करतात. हिंबाळ्यांत पुष्कळ अफ- 
गरांण लोक या देशांत ग्रेऊन नाना प्रकारचे व्यापारधंदे 
करतात. एळछंदर लोकतसंख्येपेर्का शकडा ७४ शतका करणारे 
झन उद्योगधदा करणारे शेकडा १८ आहेत. 

शेत को.-लापिनीच्यासावारण स्वरूपाची कल्पना म्हणज 
सिंधु नर्दांच्या गाळापासुन बनलेला हा भाग आहे.या भावांत 

ंदूळ व मळा ही पिके उत्तस पिकतात. खरीप पिके ज्वारी, 
बाजरी,तीळ, सूग,य रती पिक गहू,इ्रभरा, राई,जव हा होत 
कापसाची परणा माच भहिन्यांत कडून पावसाळा सऑंपतांच 
कापूस बेचतात. याशिवाय पुष्कळ जमीनी बळुची लोकांनां च 
रानटी नातीनां दिल्या आहत. येथ पाटबंधाऱ्यावर बरांच 
शेती होते. शिंधु नदाचा मोठा कालवा जो बेंगारी त्याची 
लाब! १५८ तेळ असून मुखाशी रुदो ५७ फट आहे.सरालरी 
५८ भेलपयेत त्यांत होल्या चालतात 
प्रापारठ दळण वळण,--पूर्वी येथ मिठाचा व्यापार 
बराच असे, व ते तयार करोत अरत. परतु अलीकडे काय- 
द्याने सोढ तयार करतां येत नाहो स्हृणन व्यापार अगद 


कळक यापा यायाम ी ब. | द क ७. । वकर । यी 
बसला. बळची लोक व जाट स्त्रिया गाझागालिचे, तोबरे वगेरे 


जिन्नस फार चांगले करतात. लहान ताढाच्या चटया, केर- 


सुण्या, पेखे, टोपल्या वगेरे सुबक रोतीर्ने करतात. मुख्य 
ब्यापारी जिन्नस ज्वारी, वाजरी व तीळ हे असून त्यांचा 
व्यापार मध्यआशियापर्येत चाळतो. व्यापाराचा साधर्ने रले, 
उंट, तडे व गाढवे हात. वळुचित्तानांत व अफगाणिस्तान” 
मुख्य व्यापारी जिन्नत जावयाचे त्यांत कपडा, 
कातडं, साखर, चहा, तांबे व पितळ यांचा समावेश्य होतो. 
वायव्य रेश्वेचा क्रेटा फांटा चरोबर जिल्ह्याच्यानधून जाटो. 
बिल्ह्यांत ताळुके ५ आहेत. फक्त जाकोबाबाद येथे न्युनिसि- 
पालिटी असून शिवाय जिश्हा लोकल्योडसभ। आहे. 


सिंध्र--( तोढियम ) ( परमाणुभारांक २२ ). अल्कली 
बातृंच्या वगार्ताल एक रातायनिक मूलद्रव्य. हे निसगीत 
पुष्कळ प्रमाणांत आढळते; परंतु नेइमी संयुक्त स्थितींत 
असते. सिंधुह्मारत म्हणजे खाण्याचे मीठ हे पष्कळ ठिकाणी 
खाणींत व समुद्राच्या पाण्यांत विपुल भततें. पुष्कळ खनिज 
पाण्यांत शिंधुकॉर्बेत आढळ; व सिंधृगधकित आणि नत्रित 
हे क्षाराहर खनिज रूपानें सांपडतात. ही धातु स्वतंत्र स्वरू- 
पांत प्रथम सर हंप्रे ढेव्ही ३८०७ साली दाहूक 
खोडयापासून वेद्यातिक रोतीने तयार केली. सिंधु हो घालु 
रर्‍्याप्रमाण चकचकांत असते. परंतु ओलल्र इर्येत काहा 
वेळ ठेवल्यास तिची चकाकी जाऊन निजवर उत्प्रागिद् 
( हायड्रोञाक्ताईड ) थर तयार होतो. ती पाण्यापेक्षा हलकी 
असून मेणासारखी नऊ अतते. ती लवकर वितळते व तिचा 
रस्त पाऱ्याप्रमाणे दिसतो. सिंधूची विद्युत्‌ ब उष्णताव[हूक 
शक्ति चांदी, तांबे व सोन यांच्या खालोखाल आहे. 


क्ट 
याट 


रासायनिक दृष्ट्या ही धातू फारच कतेत्ववान आहे. 
बहुतेक अधातुरूप मूळद्रब्यांशी तिचा प्रत्यक्ष प्रयोग होतो. 
हवेत तापावेल्यास ती जळूं लागते, जळतांना ज्योतीचा रंग 
पिंबळा असतों. शिघूचा एक तुकळा धड पाण्यांत टाकल्यास 
पाण्यांतीळ अम्लार्श| त्याचा संग होऊन उज्ज निराळा 
होतो, परंतु तो पेट घेत नाही. ऊन पाण्यावर किंवा ओल्या 
टिपकागदावर टाकल्यास माजर सोकळा झालेला उज्ज पेट 
बेऊन थळ लागतो.सेववच खाण्याचे मीठ हे सिंधुहरिद होत. 
ह्िघूचे पुष्कळ संयुक्त पदार्थ ओषधाकारितां डपयोग्यांत येतात. 
सिंधुकर्बित म्हणजे धुण्याचा खार होय. | 
खि'चुनद्‌-हो इतिहासप्रतिद्ध महानद; तिचेटमधून 
निवले व काइप्तीर, वायव्य सरहूहूत्रांत, पंजाग व सिंध ह्या 
भागांतून वहात शेवटी अरबी महासागर:स भिळते. हिची 
एंकंद्र लांबी १८०० येळ आहे. हो नक्षा केलाःसपर्वताच्या 
उत्तरेकडील बाजूने निघते. तिच्या उग्माजवळच मानस 
सरोबर आहे. तेथून १६« मेल गेल्यावर तिला सिंग -&1-वाब 
की झ्या शी कया उ साजे ठिकाण समुद्राच्या. पृठ- 
' फूट उच आहे, अटकपर्यंत शिजुनदाचा 


बखर 


महाराष्ट्रीय शमा. ( खख) १८२ 


१ वापी ही कुडे 


। प्रवास ८६० मेलांबर होतो. या ठिकाणीं हिला काबूल नदी 
| शिळते. नतर येथून ही इंप्रशी मळखांतून वह्ावयास 
| लागते 
॥  सिथकाटच्या वरच्या बाजूस ह्या नदीस झेलम, चिनाब, 
। रावी, बिआस व सतलज ह्या पांच नद्यांचे प्रवाह येऊन 
। मिळतात. ह्यामुळें ह्या नदीचा एवढा विस्तार होतो का, 
संगसापूर्वी जी नदो ६०० याडे रुंद, १५ कूर खोळ व तास! 
५ मिल वेगानें जाणारी अत्तते, तीच नदी या संगमाच्या पुढे 
पूर आल्यावर ५ सेल रुंद होते. भिंथकोटहून हो नदी निघून 
काश्मारञवळ सिंघप्रांतांत शिरते, व सक्करमधून वहात 
जाऊन अनेक सार्गानी अरबी समुद्रात जाऊन मिळते. हो 
नदी माचे सडिन्यापातून मोठी व्हावयास लागते. आगस्ट- 
मध्ये हिच्या वाढीचा कळस होतो व सप्टेंबरमध्ये हो झुष्क 
होते. सिंधुनदाच्या भुखाजवळच्या ब्रि्धोणाकृति जामेनार्चे 
क्षेत्रफळ ३००० चोरस मेल आहे. हो जमीन पूर्णपर्णे सपाट 
असून जवळ अवळ वुक्षशन्य आहे. ह्या बावतीत ह्या नदोर्चे 
इंजिप्तमधह्या नाईल नदीशी पणे साम्य व गेग[ नदीशी पूण 
वैषम्य आहे. (या जिकोगाकृति अमिनीत कुरणें फार असून 
शक्‍य मेळ तेथ तांदळ मुबलक पिकतो. पण एकंदरींत ह्या 
शामिनीत वाळू बरीच अशतहय्रामुरळे जमीन सुर्वाक नाही. ह्या 
नदीचा हा मिक्ष लक्षांत ठेवण्यासारखा आहे काँ, हिच्या 
प्रवाहाचा प्राग नेहमी बदलत अततो, त्यामुळे नुकहान फार 
झालं आहे. जी शहरे ह्या नदीच्या सानिध्यारने भरभराटीत 
आली होती ती शहरं नदीचा तार्गबदलल्यामुळें निस्फेज किंवा 
वाहून गेल्यामुळे आतां नामशेष झाली आहेत पैजञाब ब सिंध 
हे प्रांत पावसाच्या बाबतीत अभागी असल्यामुळे त्या प्रांतांच 
मोविंत ह्या नदोवर अवलंबून झाहे. व ज्यावेळा. ह्या नदोला 
पूर येतात. त्यावेळी 3तकऱ्यांचा आनंद्‌.काय वर्णावा! ह्या 
महापुर!च! फायदा घेऊन पूर्वीच्या राजांनी व इंग्रन सरकारने 
सतत वर्षेभर टिकणारे कालवे बांधलेले भाहेत व ह्याकरितां 
ठिकठिकाणी नर्दाचे पाणी मोठाले बांध घाळून भाढवारवे लागळे 
भाहे. झळम, सतळण ठगैरे सिंधूच्या उपनद्यांनां बंधारे 
घालून पंज्ञाबप्रांत सुर्पाक केला झाहे. नर्वान सक्करयाजनेसंबधॉ 
* सक्कर ? पहा. 

सिदधपूर--बोदे संस्थान, लिद्धपूर पोटविभागांती ७ 
त मिती रल्वेवरचे एक स्टेशन, हू ठिकाण मात 
पवोभसुखी वहाते. माळ पििराणाडून सरसवती नदी 
भव्य व सुदर देवह्थानारचे बरणीकपार चम नजीर 

व. 1ने बरच नुकसान झालं 
आहे. शिल्ण्शास्षद्ृ्या या 


स्थानाथ बरंच महत्व आहे 

व्य मह ह. 

नेदीप्ीकडे श्ह्र्च्या अहूह्यावाईल बांधलेली एक पोर 

का आहे. येथील देवळांत महादेब्र सिद्धेश्वर महादेष 
04 


७) (0० ची > 
क रण्छाडओञा, सहस्कालमाता गोवर्धन नाथजी 
ब ळे प्र र ढे 
द्व वि भरुन बिंदुसरोबर, अल्पासर|वर व ज्ञान 
पाथेश्र तीर्थे मानिला जातात. हिंदुस्थानांतील 


खिचस्िनटो 


एकंदर चार पावित्र सरोवरांपैकी बिंद्सरोवर येथें असल्यामुळें 

युबराथच्या पवित्र स्थळांत हे हुतऱ्य़ा नंबरचे ठरत. 
अफूच्या व्यापाराचे हे केंद्र आहे. येथ अफूच्या वखारी 

आहेत, व त्यांत सुमारें २० लाखांवर रुपये किंमतीची अफू 


मददाराष्ट्रीय क्षानकोश (खख) १८३ 
न्न 


[खरोही 


: भागास सराहेंद कालव्यापासून पाणी मिळतें व दाहषिश 
. भागास पश्चिम यमुना कालव्यापासून मिळते. 


असते. कापड रंगविणे, चिट तयार करणे व साबण तमार ' 
करणें हे येथील लोकांचे मुख्य धंदे आहेत. सिद्धपूर हे ताळु- , 


क्याचे मुख्य ठिकाण असल्याने येथ वहिवाटदाराची केरी, 


क. आत ब! __ ह 
प्रवाशांकारेतां बंगला, धर्मेशाळ[, इश्पितळ,पोष्ट व शाळा वगेरे | 


सरकारी हूमारती भाहेत. 


: पडतो. ताळक्याची लोकसंछ्या ( १९२१) ४१३ 


सिनासिनटी--अमेरिका, ओहिओ संस्थान, एक मोठें | 


शहर.येथील लोकसंख्या ( १९२४ ) ४१२६९८. या ठिकाणी 
जर्मन लोकांच संख्या बरीक आहे. शहरांत बऱ्याच प्रेक्षणीय 


: विभाग. क्षेत्रफळ ९५७ चोरस मेल. 


इमारती आहेत. यांपेकीं चवर ऑफ कामसे,युनायटेड स्टेट्स 


बिहिडग, काउंटी कोटे, सेंट पिटर कॅथेडूळ (२२४ फूट 
उंच),तिटी हॉळ,संटपाऊच प्रॉटेस्टंट चच या मुख्य होत.येथोल 
टायलर डेन्हिडसन याच्या स्मरणार्थ बांधळेळ कारे फारच 
प्रेक्षणीय आहे. येथील बगीच्यांत एडन पार्क हा फार सुदर 
बगीचा आहि. या बर्गाचांत वस्तुहंप्रह अतून त्यासंबंधी 
एक शिक्षणसंस्थाह आहे. बरनेट बुडपाके नांवाच्या दुसऱ्या 
बर्गाच्यांत सिन्‌सिनेंटी विश्वविद्यालय़ ( स्था. १८७४ ) आहे. 
हे शिक्षणाचे महत्त्वाचे केंद्रस्थान भाहे. यांत वाडूमय- 
विषयक व शात्लीय शिक्षण देण्यांत थेत. शहरांतील रहि- 
वाशांस शिक्षण मोफत मिळते. शद्दरांत वर्तमानपत्रे बराच 
निघतात. सिन्‌सिनंटो होस्‌पिटळ, वेड्या नीग्रोळरितां इस्पितळ 
अशा धर्माथ सहकारी व सावेजञनिक संस्था येथ बऱ्याच 
आहित. गाड्या, खोंगिर, कमावलेले कातडे, लांकडी सामान, 
येरत्रे ब त्यांचें सास[न, कापण्याची शाई, साबण, लोखंड,दारू, 
जोडे, कपडे, सिगारेट, पियानो, हा येथे तयार होतात. 
सिन्नर, ता ढु का.-- नाशिक जिहहा. याचे क्षेत्रफळ 
५१४ रोरस मैल असून लोकसंख्या (१ ९२१)५९३५७५ आहे. 
या तालुक्यांत एकच शहर ( सिन्नर ) व १०० खेडी आहेत. 
गां व.-ासिन्नर ताळुकक्‍्याचे सुख्य ठिकाण, येथ १८६० 
सालीं म्युनिसिपालिटी स्थापन झालो. या गांवासभोवताळच्या 
बऱ्याच लप्तीनीस पाटाचे पाणी मिळत. तामध्ये ऊंत, कळा, 
बिच्याची पार्ने व तांदूळ पिकतात.येथें हातमागावरील कापडा- 


ग ट्‌ नर 
शिबाय कोणताहि व्यापःर नाही.हा गांग ७०० वर्षापूर्वी एका । 


भोळो राजाने वसविला असे म्हणतात. या रानाचा मुलगा 
रावगोविंद यानें २ लक्ष हपथे खच करून गांवाच्या बाहेर 
गहिश्वर देवाचं एक सुंदर देऊळ बांधले.ह दक्षिणेमर्ध्ये सवांत 
मोठें ब उत्तम व्यवस्था ठेविलेले अर्स हेमाडपती देऊळ आहे. 
येथे ताळुकाकचेऱ्या ष शाळा भाहेत. 

सिरसा, त हृ शी ल.-ऱपैजाब, हिस्सार जिल्ह्याची एक 


तहशील. क्षेत्रफळ १६४० चोरस मेल. लोकसेंख्य़ा (१९२३) 


। हवा एकंद्रांत कोरडी 


>... हक, द रश ९ । 
१८१६७९.तहशिलीत शहरं सिरत्ता (मृख्य़ ठिकाण) ब तीन 


हतर आणि खेडी ३०६ झाहेत,श्वे प्रदेश् रेताड भाहे. उत्तर 


सिरली, ता ढु का --मेबई, उत्तरकानडा जिल्य्यांतील 
ताहुका-याच्या पाश्चिल सरहुह्दुवर खह्याद्रोचा ( पाश्चिन ) घाट 
आहे. या तालुक्यांत पिण्याकरतां व जेतीकरतां पाणी 
पुष्कळ आहे. येथील मुढ्य़ धान्य म्हणजे तांदूळ, छंत, हृर- 
भरा, सूग, कुळिथ, उर्डाह, नारळ आणि काळी भिरा हीं 
येथें बागांमध्ये पिकावितात. येथ दरसाल १०० इंच पाऊस 
प ७५७. सिरसो 
हठ ताठुक्‍याचे सुख्य ठिकाण भसून तेथ म्युनिप्षपालिटी आहे. 

लराजगंज---बंगाळ, पषना जिल्थ्याचा एक पोट- 
लोकसंख्या; ( १९३१ ) 
८२९३२०. मुख्य ठिकाण सिराजगंज व खेडा २३५३, 
येथील हवामान आरोग्यदायक आहे. व्यापाराची मख्य 
ठिकाणें सिराजगंजञ व बेरा हो होत. सिराज गांव हृ पोट- 
विभागाचे सुख्य ठिकाण आहे. हा गांव उत्तर वंगालपण्यें 
सवात मोठा असून येथ तागाचा मोठा! व्यापार चालतो. 
युरोपियन लोकांच्या व्य!पाराच्या पुषकळ पेढ्या असून त्यांनी 
येथें १४ गिरण्या वालविष्या आहेत. 

सिरोही--राजपुतान्याच्या सेकेत्य भागांतील संस्थान. 
क्षेत्रफळ १९६४ चोरप भेल. मयोदा:-उत्तरेल, ईशान्येस व 
पावनेसत जोधपूर; दक्षिणेत पालनपूर, दतिया व ईदर; 
आणि पूर्वेस उदेपूर. हा प्रदेश डोंगर व खढकांछय! रांगा- 
सुळ बराच तुटलेला आहे.दाक्षिणकडे अबूच्या डोगरार्चे सर्वोत 
उंद शिखर “ गुरु” हे ससुद्रलपाटीपासून ५६५० फट उच 
आहे. पृर्वेभागाच्या मानाने पाश्चिभाध खुला द सपाट असून 
त्यांत व्हती दाट व ठागवड बरींच झालेला आहे. या 
संस्थानात पाश्चिस बनास ही एकच महत्तवाची नदी आहे; 
परंतु तिलाहि सर्वे वर्षभर पाणी रहात नाहा. संस्थानची 
क आरोग्यकारक आहे. राजपुता- 
स्याच्धॉ फेतरभांगाम्रताणे वेग उन्हाळा कडक होत नाहो; 
परतु हृवाळा फार थोडे दिवस रहातो. दक्षिण व पूर्वे भागां- 
ताळ जिल्ह्यांत पाऊस वर!च पडतो परंतु संस्थानच्या इतर 
भागांत केञ्हा केव्हां पादसताची कसताई भासते. सिरोही 
यथ २९१ इच पाऊस पडतो. 

इ ति ह| स.-ऱसतिरोहीचे संस्थानिक 
देवर! शाखेचे रजपूत असून दहाव्या शतकाच्या अखेर 
नाधपूर संल्थानांत नाडोल येथ राज्य करणाऱ्या लळप्रन 
( लक्ष्मण ) राजाचे बेल आहेत. इ.स. १२९०० च्या 
सुपतारास यांनां नाढोलप्नधन घालवून लाविल्यावर, हे चन्हाण 
पाश्चे्रेकडे लाऊन भीनमाळ व सांसेत येथे 
परमार रजपुतांपासूड 


चव्हाण घराण्यापैक्कॉ 


राठ लागले. 
> __ ९५ व र२. 
त्यांनी जालोरचा किला धेयळा. 


ञ कांहीं 
काळागतर देवराज्ञ नांबाचा परुष चव्हाणांचा मुख्य झाळा 
व त्याच्या नांब।वरून त्यांनां देवरा चव्हाण हे नांद प्र कि 


झालें, त्यावेळीं सिराहींत परमार रजपृ्तांचे राज्य असून 


सिरोष्टी 


त्यांची राजधानी चंद्रावती येश्र हातो. परमार थब देवरा 
यांच्य! दरस््य़ान नेट्ठली युद्ध होत अते.अखेर देवरांनी चद्रावतो 
काजोज केल्यानेतर परमारांनी अबच्या घहाडाचा आश्रय 
केला. लेथे हला करणे साप नव्हतं, 
आपल्या घराण्गांतीक १२ मुली देवरा घराण्यांत देऊन त्या 
घराण्याशी स्नेह जोडावा अशी सचन! देवरांना केलो. 
सचना मान्य 


| 


ष्र 


वरेली येथ जमले; तेव्हां देवरांनी विश्वासवातानें त्यांच्य़ा- 
वर हल्ला करून बऱ्याच लोकांची कत्तळ केळी व॒उरलेल्या । 


लोकांच! अबृच्या फ्हाडापर्ये | पाठलाग केल्यानेतर ती जञागा 
सर कली. दो हकोळतत चवदाव्या 
घडली अस म्हणतात. 
सिरोही गांव वत्तविल; परंतु ती ज्ञागा आरोग्याच्या इ्टीने 
वांगळी नस्तत्रप्रामुळ, त्याचा सुलगा सत्ततल याने पश्चिष्षेत 
थोड्या अंउरावर १४२७५ त हृल्लांच गांव वसविले. पुढीळ 
वान शातकांते विद्षेष महत्वाची गोष्ट घडून आली नाही. 
अकबर व जहांगीर यांच्या वेळी येथे राव सथोन नांवाचा 
राजा गादीवर होता. 
केळा; तरी त्यानें त्यांचे वर्चस्व कबूल केळें नाहीं. अठराव्या 
शतकांत जोधपूरशीं झालेल्या युद्धासुळें व मीना टोळ्यांच्या 
सतत इल्ल्य़ासुळे शिरोह्षांच पुष्कळ नुकसान झाले. 


रालव्हाच्या 


केली असतां राजान इंग्रजांची मदत मागितली. 
या राज्यांत इंग्रजांचा पोलि. एट राहू 
वेळा थेथीळ राजान इंग्रजांत चांगळी 


ठव्ह़ांपा छ््न 
लागला. बंडाच्या 
मदल ळेली. 


महाराव अशी पदूबी ( १८८९ ) व जी. सो. 
आणि के. सी. एस. आयू हे किताब आहेत. 
कोर्दीत क्षस्थानांत वऱ्याच सुवारणा झाल्या असन 
ब ठाकूर यांच्यांतील स्नेहसंबंध वद्धिंगत झाले आहेत व 


नायू. इ. 


सल्यान उत्पन्न दुप्पट झाले आहे. लिरोदीच्या संस्थ!नि- 
काला १५ तोफांची सलाप्री मिळते. 
संस्थानांतील अबु, चंद्रावती, वसंतगड, नांदिया ब बास ' 


इ. ठिकाण पुराणवस्तुतशोधकांच्या हट्टाने महत्त्वाची आहेत. । उन्हाळा सुळाच नाहा. पाऊस बराच पहत असल्यामळे हवा 
। ह्‌ 


बहुधां थंड अते. खासी व जीट्या या 


लो क.-तैस्थानांत लहानपाठी ४१३ गांबे असन १९२१ 
मध्य एकदर लाकलल्या १८८६२३९ दोतो. शकदा ७२ पक्षा 
जास्त ढिंद,शकडा ११ वन्य हिंदु,व दीळूडा ११ अन झाहेत 
येथ मुख्यतः सारवाढी भ.षा चालते. मडटाजन हें व्यापारी 
व सावकार असून त्यांची सख्या स्वात मोठी आहे. ढलऱ्या 
महत्त्वाच्या जाता म्हणजे रजपत, घेड, 
होत. शेकडा ६० लोक शेतकोवर पोट भरतात 
गतका.-ासराह सत्थानातील जल्लोन एकद्राठ लर्पाक 
आह. तील मका, बाजरी, मूग, कुळीथ ( खलात ) व तीळ 
हव. खव्याची पिक आणि बाजर, गह 


इरथरा हा रढतीची 
[पक होतात 


जज खबर... 


१९्व्य़ा' 
दातकाच्या आरंभी जोवपूरच्य़ा राजान संस्थानावर स्वारी ' 


इलछलाचा 
राजा सखपरासशिंग ह्याला वक्षपरपरागत सहाराजाधिराज ' 


आरंभास 
१४०५ मध्य रावसोभा याने जुने. 


मोगल सेन्यान त्याचा वारंवार पराभव ' 


रंबाडी वमिल्या 


5? ४ 
४) « 


झ्य 
शि व्ष 


मह्राष्ट्राय शानफोश. (ख ) १८९ 


याकरितां परमारांनी ' 

प्राततिद्ध 
वती | 
करून बहुतेक संव परमार अवूच्या गायब्य़ेस । 


, पेक्षां ती उंच होत जाते. 
. नदी 


। पाऊस २०० ते २५८ 


व्यापार वदळणवळण,-पस्थानांतीळ मरूय कार- 
खान बहुजन राजघानोत अपळेळे, तळवरारी, खार, 
भाळे, चाकू, व धनुष्य वगेरे जित्रस तथाःर करण्य'चे होत. 
इराणी व तुर्की लोक्रांत ज्याप्रभाण दसास्कसच्या तरवारी 
होत्य! त्याप्रमार्णे रज्ञपुतांत तिरोहोच्य़ा तरवारी 
प्रकिद्ट अतत. लळि, मोहरी, कच्ची व कमावलेली कातडी व 
तूप हे निगत जिन्नस अणि घान्य़, कापड, मोठ, साखर 
धातूचे काम, तेवाख व अफू हे आया? जिन्नत होत. अव- 
रोड, पिंदरवार, रोहेर हॉ व्य़ाप'रा[ची सुख्य़ ठाणी अहित. 
संर्थानच्य! पूवेभागांतून र[जपुताना---माळव! रेल्वेचा फांटा 
गेलेळा झडे 

राज्यब्परवस्था.-ऱ-संस्थानचा राज्यकारभ!र सत: महा- 
राव दिवाण, मुलकी कामगार, न्यायाधीश वंगेर इतर 
कास़रयारांच्या मदतीने चालवितो. संल्थानांत १४ तहुशिला 
असन प्रत्येकीदर तहशिलदार झाहेत. न्याय देण्याच्या 


. कामांचे त्रिटिझ हद्दर्ताल कायद्यांचाच बहुधां अवलंच केला 


जातो. सल्थानर्द उत्पन्न सालोना ९ लक्षांच भाहे. राजपुता- 
न्यांतील संस्थानांत ताक्षरतेच्या बाबतीत  तिरोही 
कुंस्थानचा नवर पहिला अतून येथील शेकडा १२.४ 
पुरुषांनां व ०.६ स्रियांना लिहतांवाचतां येत; याचे कारण 
अवू व अवूरोड येर्थे यरोपियन व युरेनियनांचा वरास 
भरणा आहे हृ होय. शिक्षणाला उत्तेजन देण्याकरितां खद 
दरबरकडून फारच थोडे प्रयत्न केळे जातात 

खिळह्‌ट, जि ल्हा.---आतामच्या नेक्रत्य लरहददोधरीळ 
जिल्ह. क्षेत्रफळ ५३८८ चोरत भेल. जिल्ह्याचा बहुतेक भाग 
सपाट असून त्यांत नद्या व॒ळालवे यांचे जाळे पप्तरलेले 


. आहे. पांबसाळ्यांत बरून आलेल्या पाण्यामळें सवे पश्चिम 
यांच्या कार . 
र्रबार 


भाग जलमय द्दोऊन जातो च्या कांठी. गाळाच्या 
योगाने द्रदर्षी जमीन व[ढत जाऊन सभोवतालच्या भागा 
बराक हो या जिल्ह्यांतील सध्य 

पायथ्याशी हत्ती [घ 


आहे. डोंगराच्या 


। फित्ता, रानडुकर व हरिण हॉ वन्य जनावर भाढळनात 


आसाम खाऱ्यापेक्षां येथील ड्रिंवाळा सौम्य असतो येथ 


डगरांच्या योगाचे 
उत्तरकडे दाषिक 


च हाता. परतु दाक्षणेकडे पावस 
य 
मान कमी असन वाषिक पाऊस सरासरी १०० इंच होतो 


सिल्हूटमध्य केव्हां कव्हा घरणीकेप होतात 
रातहात:->-एकंकाळी या जिल्ह्यांत गौर किला सिलहट, 
जगाटया क्षा तात लहूत्त र्‌ज्यृ हाती; त्र क्राशयारा 
दाक्षणचा पुठूख डोंगरी टिप्पेराच्या रानाच्या 
ता. ९३८४ त फडीर शहाजळाल यार्ने जाद- 
वेट्या हिंदू राज गौरगोधिंद यावा पराभव केल्य! . 
पुसुलमा[नांच्यरा ताब्यांत मेळ अकबराच्या बेर्ळा 


पावबत|चे ढग आकाषिल जालात यामळ 


ही 
0.1 


शू 


द 
त यन 
3.11 


य्‌] 


त्र्य 0214 


सिलहटं 


४२-०४ ५०२०००९ -- 


रन 


गोर्‌ व ळौर हा दोल्ही राज्य मोगलांच्या मुखांत तामील 
झाली, १७६५ त अंगार प्रांताची दिदाणगिरी इंस्रनांस 
धिळालळी. त्यादेळी हा राज्यीहि त्यांच्याकडे गेली. शेंडियाचे 
२.ज्य १८३५ पर्यंत स्वत्त्र होत परत त्यानंतर ते ब्रिटि- 
शोंच्या सुळळाला जोडण्मांत आले. 

या जिल्ह्यांत पांच मोठीं ब ८३३० लहान सांब असन 
एद्रद्र लोकलख्या (१९२१) २५४१३४१ होतो.रकडा ५३ 
सुतल्मान व शे. ३७ डरंदु आहत. जिल्ह्यांत मर्यतः बेगाळी 
आवा बालतात; तरी येथोळ भाषा बँंगाळपेक्षां निराळी आहे 
शे. ८२ लोक:चा उद्रनिवीह शेतीवर होतो. तांडळ हे या 
जिल्ह्यातील मुख्य पीक अतुन त्याखेरीज गरिताची धान्ये, 
भाद्र, कापूस, ऊस वगेरे पिकहि होतात. कांही ठिकाणी 
चद्ाचा ल,गवड केळी जाते. या जिल्ह्य!च्या बहुतक भागात 
काऱयधाऱ्याची पद्धत सुरू आहे 

व्यापार व दळणवळण: चह्ाखरीज इतर धंदे कां 
मायसळल आहत. मणिपुरी बायका सुती कापड, हातड्माळ 
ब मच्छरदाण्या तयार करतात. लष्करपूर येथ पर्वा पोलादी 
हृत्यारांवर चांदीचा किंवा पितळेची नकशी काढीत अत्तत 
प्रात शातळपारा चटया अद्याप तयार होतात. शिंपांच्या 
बांगज्यांचाहि व्यापार चालतो. सिलहूट भघील बोटी बांध- 
ण्याचा कारखाना महत्त्वाचा आहे. शिल्ह्याचा व्यापार बराच 
माठा आहे. सुती कापड, हरभरा, हिदळ धान्ये, घात, 
राकल, मोठ, पाखर, मसाले व तेबाख, हे मख्य आयात 
जिस असून तांदूळ, कातडी, गळिताची घान्ध, चुना ब 
चह हू घुख्य [नगत जिन्नत्त हांत. कुणियारा नदोच्या दाटी 
बाळात सथ सजात मोठा बाजार आहे. छारक येर्थे चुना 
वलतार्‍यांचा ताठा न्यापार चालतो. हूबीगेज, सनामर्गज 
अजासरांगंज, करांमर्गज व सिलहूट हाहि व्यापाराची प्रोठी 
ठका आहेत. सिलहूट थेथ नदोच्या पात्रांत ग!ळ सांच- 
छेढा असल्य[भुरळे उन्हाळ्यांत तेथपर्यंत जहाजे येऊं शकत्त 
नाहींत, व चहाच्या मुख्य मळ्यांपासून आणि रेल्ये ब्टेशन- 
पासुन त दर काहे या कारणांनी त्याचे महत्त्व कमी होत 
आहे. जिल्ह्याच्या दृक्षिण भागांत चांदुरापासन बदरपरपैत 
आसात --जेभाल रेल्वे गेलेली आहे. बऱ्याच दद्यांतून बोटी 
चालतात. या गिल्य्य!ःज पांच विभाग केल आहेतः उत्तर 
|तढहूट, दक्षिण डिलहूट, करीसगेज, हुबीर्गज व सनासगंज 
पका उत्तरासळहूर हा पोटापिभाग खुद्द डेप्युटी कमिशनरच्या 
ताब्यांत मततो. पोटदिभागांचीा मुख्यम ठिकार्ण अनक्तकपे 
सिलहूट, तोलदी घाजार, करीमर्गज, हृवीशञ व सुनापनगंज 
यथ आत, येथील न्यायखात्याची व्यवस्था आतामच 
इतर भागाधमार्ण नसन बेगालप्रमाणें आहे. या जिल्ह्यांत 
नेद कांटा दरवडे फार पडतात; द्रवडेखोरांनां पडणे फार 
कठिग असते. पिलहूट व हृबीगेज या गांबांचा कारभार 
स्थुनिनिपठ कायद्यान्वये चालतो. ब॒ पोटविभागांताछ 
स्थानिक दामे, त्या त्या बरिभागाच्या बोडीकडून केल 


बब्बर... 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (स ) १८५ 


सिचोन 


| जातात. प्रांतांताळ इतर जिल्ह्यांच्या मानानें मा जिल्ह्यांत 
| शिक्षणाचा प्रज्ञार वराच जाळा आहे. १९०५ पर्थ्ये क. ८.१ 
| पुरुषांना व 'खयाना लाहतांवासतां येत होत. 
| गां व.-ाजिल्ह्याचे मुल्य ठिकाड. ह गांब तुरमा नदीच्या 
डञब्या तीराळा झाढे. दळजवडणाचे मागे नीट नसल्यामुळे 
गांवाचे महत्व अळोकडे कमी होऊं लागळे जाद. १९११ 
सध्य क्षिलद्दटची लाकशंल्या १४४५७ होली. या गांव एके 
काळी एका हिंदु राजाची राजधानी रोती; परंतु ५१५ व्या 
शतकाच्या अखेरील मुसुलसानांनी फकोर शहाजलाल याच्या 
सदतीर्न हिंद राजाला जिंकून येथे आपला अमल वसाधेल 
यथ पाऊल वराच (१५७ इंच) पडतो. सिलहट्ची म्यांनिप- 
पाढटा 3८७६ त स्थापन झाली. गांवांत पानाच्या छत्र्या 
( इरलो ८), शिंपांच्या बांगच्या, शीवळपाटी चटया सुती 
कापड भनर भन्नस तयार होतात. येथे दोन हायस्कुल 
राजा [मराशचद्र राय यांने स्थापन केलेले एक ढय्यम प्रतीचे 
आहेस कालेज व रार लहान लहान छापखाने आहेत 
साळे ( निढूलट्रीप अथवा लका )सिहलद्वोपाचा 
सानाजक, राजकाय व वाहूमयीन इतिहास 'हिंडस्थान आणि 
जग ? या पहिल्या विभागांत चवथ्या श्रकार॒णांत फारच 
तस्वाराय दिला आहे. तेथच रबटी सिंव्ह-3 भाषेचे तोळ 
"निक स्वरूप व सूळ यांडिषर्या कोष्टके देऊव माहिती पुर- 
बळा झाहू, भाज तिहूळद्वीपात भारतीयत्व कतषत (टकून 
आह यांची कल्पना ता. विसाग वाचल्या 
शिदान हृ दिरा महातागरांतीळ सडत मोठे पेट ब ब्रिटिश 
सरकारच्या बादशाहा वतताहतोच ठिक!ण आह. वायव्येस 
हृ भानारच आलात व पाल्कची सामुद्रधुनी यांमूळ हिढत्या- 
नापातून वगळ झालल आहे. याची दक्षिणोत्तर सर्वात जास्त 
कांब २७१॥ लल व सात जास्त पूर्वपश्चिम रुंदी १३७॥ 
भड आहच याच क्षत्रफळ २५२३२ चोरल भेळ झाहे.हे बेट 
रागशिर द रामाचा लेत यांचा हिंदुस्थानला बहुतरु बोडलेळ 
आहे. या बेटांतील पर्वत दक्षिण भागांत आहेत. पूर्वा 
आदामचे शिखर ( पहा ) सर्वांत उंच समजळे भात द्वोतें 
| पश्श त्यातला उद्धा फक्त ७२५३ फूट आहे. या ठिकाणी 
पूवकड(ळ तज भागांतून यातरेकः येतात यथ[ल सात उच 
पवत पट्टा तालागाळा हा ८२७६ फूट डच आहे. ।|केरिगा- 
त्पाटा ब टाटापॅला कांडा हे दुसरे मुख्य पवत आहत. सर्वात 
माठ! नद महुाबळागररा ही असून तिची लांबी २०३ 
आहे. याशिवाय आणखी १२ नद्या आहत. त्यापैको एकहि 
२९७ सलांपक्षां जास्त लांब चाहा. जाजऱटत टक मिनेरेवब 
कालावंन] हां येथीड मुख्य सरोवर आहत 
'तढानचा एकदर ळोकतंख्या ( १९२१ ) ४५०४५३२ 
येथ खुमारं१७ जातींचे लोक आहेत. येथोळ मळ रहिवाशांना 
१ह्द अस सहूणतात, शकडा ७० लोक लिहली भाषा घालतात 
बे बाकाषे युरोपियन खराज तामिळ भाषा बोल्यात येथ 
भादध घमायांचा सल्या सवात जास्त (२७६ ९८०५) आहे.य| 


। 
| 


च्िळोन 


शिवाय इंदु (५८२००३),खिस्ती (४४३४००).व मुसुलमान 
(३०२५२३२) लोकहि येथें आहेत. 

प्राचीन (दळी राजांनी ॥ देशांत पुष्कळ काळबे केले 
होते त्यामुळे बेट इतर अ'शियाळा धान्य पुरडीत अभे 
परंतु ते ळालचे आता फरे उपयोगांत येत नाहींत. 

६२१२४०८एकर जमीनोपेका सुमार ३० लाख एकर जमीन 

लागवडीत अह. सुमार लाख एकर कुरण माहे उंचवव्याच्या 
प्रदेशांत व वांडी सखल जमीनीवर यूरोपियन व एतद्देशीय 
मळेवाल चहा, कोक, दालचिनी, कॉक व ( इंडिया ) रवर 
यांची लागवड करत!. १९२३ साल ४ ळ!ख एकरांपेक्षां 
जास्त जमीन चहाच्या ळागवर्डीत होती व परदेद्ी पाट- 
विल्या जाणाऱ्या वह्याचा अंदाज १८ ळोटो पोंड (वजनी ) 
होत!. यांशिवाय तांदूळ व ठंबाखू ह्वा येथें बऱ्याच प्रमाणावर 
द्वातात.१८७५ पासून एतइहशीय व यूरोपियन लोक नारळाची 
लारदड बरीच वाढत्या प्रमागांवर कळ लागळे आहेत. 
खोबरं व खोबऱ्याचे तेल याच! वराच घोठा व्यापार चाळतो. 
मोत्यांचे शिंपले त्रिकोत्राळीनवळ लांपडतात. थेथीळ खनिज 
पदाथोत शिक्षपेन्पिळीचा दगड व रत्ने हॉ मुख्य आहेत. 

सन १८८० पासून य्रेथीळ व्यापाराची जलद भरभराट 
झाली. व १९२३ मर्ध्ये एकंदर आयात २९२९१५९७८४ रप- 
यांची व निगत ३५११९८७४८रुपयांची झालो. कोको, दाल- 
चिनी, सुंभ,नारळ, खोबरं, लेळ, चहद, छेवेगो शितपेन्सिळीचा 
दगड,सुपारी, रबर हे बाहेर जाणारे जिन्नस होत. खाण्याचे व 
पिण्याचे पदार्थ, कोळला, नैंचेस्टरचा कपडा व म्रशिनरी इत्यादि 
येथील आयात व्यापाराचे मुख्य पदार्थ आहेत. सन १९२३ 
च्या अखरीस आगगाडीचा रस्ता ७३४ मेळ होता. व त्यांत 
स्व जगांतील उत्तमापेका उत्तम पवेतावरील आगग्नाडीचा 
रत््ता १६९० मेळ. आई. 

येथें मातृभाषेतील शिक्षण सोफत मिळते. पण इंग्रजी 
शिक्षणाळा फो पडते. १९२१ साली युनिव्हर्सिटी डॉलेज 
उघडण्यांत आले. वेढे व व्यापारी शिक्षणाच्या शाळाहि 
बऱ्याच आहेत.सिलोन ही बादशाही वलाहत आहे म्णजे हे 
बेट ब्रिटिश राजाच्या ताढय़ांत असून त्याचा कारभार राजांने । 


नामलेळा गव्हूनेर प!इतो. गव्हनेर बहुधा ६ वर्षोकरितां 
नामळलला अत्ता. त्याला मदत करण्याकरितां एक कायदे- 
मंडळ व कायकारी मडळ असते. कायकारी मंडळांत ५ त्री 
असतात व कायदेभडळांत ४९ सभासद असतात. दराज्य- । 
कारभाराच्या सोयीकारित! देशाचे ९ प्रांत केळ असून प्रत्ये- । 
कावर एकेक गव्हरभंट एजंट असतो. देक्षांत तीन म्यानिर | 
सिपालिय्या, आठ जिल्ह्याकोन्तिळ व १४ लोकलबोर्ड आहेत. । 

इ ति ह्या स.--सिंद्दलद्वीपाचा सविस्तर इतिद्दास * हिंदु- | 
स्थान झाणि जग ? या विभागांत (प्र. १२७--२८ ) सविस्तर 
दिला आहे. सिळोनचा विश्व्तमीय असा इतिहास क्लिल्त- 
ण््घ्व्या शतक्तापाठून सुरू हतो. त्या शतकांत उत्तर ' 
॥हदुल्यानांत|छ हिंदूनी या बेटावर सवारी करून सिंहली 


ह ्अखखयब्ब्बर् 


सददाराष्ट्रीय हानका द्रा. 


. पेटया, खोदीव खुच्या, टेवळ वगेरे समान करतात. 


। काळ्या रंगाचे अस्त आणि टॅ 


| षो र] 11) 


(सख) शटद कशिलिरो, माध्केच टिटळियण्ल 


राजघर;णे स्थापन केले. येतर पुढील काळांत बऱ्याच घाल- 
मली होऊन दक्षिथ हिंदुस्थानांदील तामिळांनी या. बेटाचा 
उत्तर भाय व्य़ापिछा. १५०५७ साली पोतुगीजांनी पश्चिम 
ब दृक्षिय भागांत वस्त!हृती केल्या; त्या पुढील शतकाच्या 
मध्यान डचां, हस्तगत केल्या. १७९६ त ब्रिटिश सरका- 
रने या परकीय वसाहूती मद्रास इलाछ्य़ाला जोडल्या पण 
१८०२ मध्य हिंदुल्थानापासून सिंहूलद्रोप विभक्त करून 
त्याची बादळाडी वसाहत बनविली. १८१५ त आंतल्या 
भागांत जे कडी राजे राज्य करीत होते, स्यांच्य़ाकडून प्रेट- 
ब्रिटनर्ने राज्य घेऊन सबेथ्र सिंद्रलद्वीप त्रिरिश सत्तेखाढी 
आओढिळे. तेव्ह्यांपासन अ!जतागाइत ते तर्सेच आहे. 
सिष्लदी--छटानायपूर, अयोध्या, मध्यप्रदेश, मध्य, 
पश्चिम आणि दक्षिण हिंदुल्यांन या भागांतून हो झाडे 
होतात. शिलवाच्या कांहीं जाती आहृंत. सामान्यतः या 
झाडाची उंची सरातरी ८० फूट असून त्याच्या बुंष्याचा 
परी १२ फुटांवासून १५ फुटांपर्थत असतो. यार्चे ची पडून 
तें भापोमाप रुजते आणि त्याचा वृक्ष होतो. या झाडाच्या 


! लांकडाच्या एक घनफुटारचे वजन ५० पासून ६० पौंडां- 


फ्येत असते. हे लांकूड कमाविलं जाते. कमाविण्याच्या अगोर्‌ 
दर हजर पाण्यांत घ!तळे तर बुडते. हे लांकूड कनोटक, 
मलबार, व त्रावणकोर येथील &रण्यांतून मुंबई, काठेवाड, 
कच्छ, कराची, ळंडन, हारे, हम्बगे व चिनी बंद्रांठहि 


। नेण्यांत येत. 


हिंदुस्थानांत या लांकडाचे फळ्या, तजबिरीच्या चौकटी, 
मद्र 
इलाखा व म्हंस्र येथील द्रविडी अथवा चालुक्य खोदोव 
काल याच लांकडावर केलळा आहेव. हे लांकड जात्या 
2... "७. न ब- 4 
वरशष काळ करावयाच 
असल्यास त्याला तेल लाबून घासावे लागतें. 

सिर ९ टि 

खरो, मार्स टिलियस ( ख्रिस्तपूर्व १८०६-४३) 
अरलिद्ध रोमन वक्ता व राजकारगो पुरुष. लहानपणीच त्याने 
'तवादशाद्ञ, .साहित्यशाक्त ब कायदा यांचा अभ्यास 
झला होता. रोमनपद्धतीप्रमाणे लष्करी शिक्षणहि त्याने घेतले 
व्या वर्षी स्टेंबो ब सुला यांच्या दवाताखाला लिसि- 
रान युद्धांत भाग घेतला होता.पुरढे त्याने अथेन! येथं अँरिभो- 
झतजवळ तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास, व्होड्स येथ मोलोजवळ वकत - 
त्वकळेचा अभ्यास केला, क्विस्तपर्वे ७५ पश .. होणाऱ्य 
बान्याच्या पृतासपुच कस्पटूव ७५ मर्थ्ये रामला होणाऱ्या 
न देखरेख करण्याकडे ही नेमणू 
-» त्याची नेमणूक 

ह ५ 

ख्रिस्तपूर्व ३. मध्ये तो कॉन्तल ज्ञा 
कास व भाषणे यांत तो नेहमा गुतले 
त्याची कारेलाइन याच्या 
भाषणें फार प्रसिद्ध आहे 
तेला तरुण 


१4 


ही 


छा. राज्यकारभाराचा 
ला असे. त्या सालची 
किरुद्ध कलेळी चार व इतर अनेक 
मति त. त्याबेळो सिसिरो नब्या पिढी. 
नळ की राम येथोळ वयोबुद्ध सरदार छोक. 

करू लागळे, सौक्षरने क्षिसिराळा जपल्या 


पक्षाळा वळविण्याचा पुष्कळ प्रयः्त केळा; पण व्यथे. तेञ्ह्टां 
त्याजवर त्यान टोकाशद्ञ घरल; सितिराची मान्यत; नाहींशी 
हाऊन अदर रक्तपात टळण्याकरतां त्याला हृहपारी पत्त्क 
राबी लागली.५८साली परदेशी गेल्यावर पन्हा त्याला रोमला! 
परत बाळाबण्यांत आलळ;न्यावरून तो रोमळा आला. त्यावेळ 
पाप व सीझर ग्रांच्यासधीळ भांडण मिरत आळे हो; तेव्हां 
सा[तरान साझरवर पुन्हां टोका करण्यास सरवात केळी 
त्यादुळ त्याच नित्र त्यात्त पुन्हा साडन जाऊ ल|गळल. [रसम 
पूवे ५२ सालीं पापे हा सवे रोसन साम्राज्याचा एकटा पूण 
सत्ताधारी ढान्तळ झाळः' व नंतर जे राजद्रोहाचे 
खटळे करण्यांत आले, च्यांत मिलो व त्याचे अनुयायी 
यांच्या तर्फे बचावार्चे काम लिसेरोनं केलं | 
शिलीशियाचा गव्हुनेर >मिळे. तिकडे असतां कॅपॅडोशिया- 
मध्ये झालेलं बंड त्यांन मोडल द इतर डोगर! टोळ्यांचाहि 
बंदोबस्त केला. ख्रिस्तपर्व ४७ मध्ये रोममध्ये पुन्हां यादवी 
माजला, तव्हा तां परत गेल साझरच्या कारकाद! 
राजकारणांत बिलकुल पडला नाही. या सुवारास कोटांबिक 
आपत्तापुळ त्याला बराच त्रात झाला. त्याची पा 
बायका टेरानेशया हिचा त्रास अनिवाथे होऊन ज्ञवटी त्याने 
तिच्याशी काडीमोड केळी व पुब्लिलिया नांवाच्या तरण व 
श्रोमत सरांशी लम केल. ततर पुढिलिलियाच्या निठ़ठर वाग- 
णुकतसुळ [तिलाहे त्यान लोडुन दिलें व आपल्या ढ:खपय 
जावताचा सवे बेळ तो वाडुमयव्यवसायांत घालवं लागला 
त्यान साहित्यशाज्ञावर्राल व तत्त्वज्ञानावरीळ पष्कळ अंथ 
लाळ. खे. पृ.४४ मध्य सीझरचा खुन झाला. तेव्हां त्याचे मन 
पुन्हा अस्वस्थ झाल. पुढील काळांत तो रोमला !रिपडिळक 


पक्षाचा पुढारी हाऊन राहिला. पढ आकटेव्हियश्ष बाढ 
शहा झाला तेव्हां कांही. दिवत सिसिशे पण राजानिष्ठ 


होता पण पुढे त्यानें ळारस्याने सुरू केळी 
ठार मारण्परांत आले ( ख्रिप्तपूव ४२ ) 
मेथलेख न,(१)वक्‍्तृत्त्ववेषयकः--,अ) वक्तृत्व कला, 
(आ ) रे(मन वक्‍तृत्वाचा इतिहास, व(इ)३क्ता हे तोत अंध 
) भाषणः-(अ) सीनेटपरघील, (आ) आरिपीच्या बचा. 
वार्चा व (इ) पुढाऱ्यांवरीळ टाकात्मक. (३) तत्त्वज्ञानाचे 
ययः--(भ)तवेश्रष्ठ हरित कोणते,(आ!) सत्यु,दुःख ब सदगश 
यावे स्वरूप, (इ) एपिक्पूरेयत तत्त्वज्ञांचा पेय व इतरां- 
वराळ टोका, (ई) स्टोइक तत्त्वज्ञान (४) पत्नः--सीझर,पॉपे 
अक्टो$हूयस व मुलगा मार्केस यांनां लिहिलेली 
शलिह-प्राचीन कालापासन अखिल मानव जातीला या 
आण्याची माहिती होता. अर्थ दिसत क्रगेदांत सिंहाच्या 
गनेचा उल्लेख अपन त्याची व रुद्राची ठुळना केडी आहे 
पेत्काळोन लोक सिंहाची शिकार करीत व त्यास पिजर्‍यांतहि 
ठेवात अतत, यजुवेंदाहिता व ऐतरेय ब्राह्मणांत सिहिणीचा 
उक्ल्त आहे ( प्रस्तात्रनाखंड, विभाग तिसरा, पान २५० 
महा ), प्राचीन हिब्रू वाडूमयांत सिंह्हाबददृळ उड्ठिख आढळतात 
हन 


तेव्हां त्याला 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (सं ) १८३ 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


कडोहि आफ्रिका, 


रामन अँस्की थिएटरमध्ये प्रदश्ननार्थ सहाशे सिंह होते असत 
म्हणतात. हें वर्गेन अतिक्षयोक्तीचे आह अत्ते मानलं तरा 
रोमच्य! जवळ्पाल असावेत सत्त दिसन येत. अलो- 
दक्षिण आशित्रा, सीरिया, अरवत्तान, 
आशियानायवर, इराण, उत्तरहिंदस्तान व सध्य हिदुत्यान 
इतक्ष्या ठकाणी सिह आढळतात. म्रोलमध्योहे प्राचीनकाळी 
सहू अतावत असं म्हणतात. ट््‌राडाटल भाारस्टाटल यांना 
दिलेल्या माहितीवरूने अर्थ दिसते डॉ, लिस्तपूर्व ५७०० 
वर्षे यूरोएच्या कांही भागांत !सेंह्याची जात होती. इंलियड 
कता दद!सर यास ह| प्रायी मार्ह!त असावा अर्से मेअरचें 
मत आहे 

पादांगुलचारी जञातातोल प्राण्यांत, श्वानचण तरस व 
माजारयण अशा तान जातोच प्राणी येतात. सिंहाची गणन्य 
माजारयण नामक तिलर्‍्या आतींद द्वोते. याचा रंग (पिंगट 
नसून छवर बारीक अस्ते. नराच्या मानेभोवती मोठी 
आयाळ अलते. शेपटीच्य। हेवर्टः केसांचा झुपका अत्ततो. 
सिह्हाला झाडावर येत नाही. सिंहाची उंची चार 
फूट अतत व लांबी उंचीपेक्षा बरोच जास्त असते हा लवे 
पशमव्य बलवान आहे ३ तो हृत्तो, घोडा, बेल यांनां सद्दज 
पकडून माहून खाता. तिह्ाचा ज$डाव दांत भरंकर 
दक्तात. दातांना घोड्यासारखा प्राणी पकडन पाठीवर 
डार [जढू पळून जातो. असल्या अचाट शक्तीसळे त्यास 
पकवा राज अतत म्हणतात. त्याची गजता मेघगजनेसारखी 
अतत वज तो. ऐकूनच वन्य पश्च गभगळित होतात ह्वा 
तक्ता घाट,शूर वभर्यकर जाहे तेथांपे तो कृत्ज्ञ व उदारहि 
आह. प्वाच, पल प्रथम आंधळी अस त्याच्या ३१गावर 
काळ प अततात. ५६ महिने मादी त्यांच रक्षण करते 
त्याचा आवाज प्रथम मांजरालारखा असन पुढे त्यास गांभोधे 
येत 

सिहराड--हा जिल्ला पुण्याच्या नेकत्थेस १५ शेलांवर 
सह्याद्र पदताच्या पूव बाजूला जञथून पुरंद्रच्या डोंगरांच्या 
रागस अारभ होऊन ती दक्षिणेंत आली आहे,त्या ठिकाणा- 
नेवळ बाघलला भाहे. याची उंची ल्मुद्रसपाटीपासन इ २२२ 
फुट आहे. या किल्याचा खडच पवे च पश्चिम बाजना माते- 
रथ उच व अरुंद कड्यांनी पुरंदरच्य! डोगराशी जोडलेला 
आहे; पत्तु उत्त कडून खाठून किल्ल्याकडे पाहिळें अततां 
दीड सेळाची-कितक ठिळाणीं तर अगद| सरळ -चढण अस 
लेला एक महान डोगर आपल्या समरार दृष्टोस पडतो, दोड 
भेलाच्या उंचोवर चाळिसांहूनाहे आधेक फूट उंचीचा एक 
झाळाक!भन अक्राळविक्राळ खडक असन त्यावर बुरू 

लल मजबूत दगडी कोट आहे; व त्यामुळे किल्लयाच्या 
द्रभ'ञा[शवाय इतर मागानी आंत प्रवंश करणें अगद] 
अशक्य वारत, ह| किल्ला त्रकोणाळू!ते असन त्याचें क्षत्रफळ 
सुल्तार दान चर मेळ आहे. आकाश रभ्र असले स्ह्णज्ञे 


० 


या डोंगराच्या ्विखराबरून पूवकढे नीर! नदोची 


टा. 
नर 
1 


न्ठ्तां 


सनाहूर 


-स्टीपरारिआओना 


मडाराट्ाख काळ ाजा 


(खं) शेदट सख्थीफराळिअ्नी 


करुंड दरी दृष्टीस पडत. व उत्तरेच्या बाजूला अम्नभागी पुर्ण 
असलेळे विस्तारण मेदान दरवर पसरलेले दिततें. परंतु पश्चिम 
ब दक्षिण दिश्ांकडे नजर फेकली असतां मात्र अवाढव्य ब 
गगनचुंवित पदेतांच्या समूद्दाशिवाय 
गोचर होत नाही. | 
सुसुलमांनांच्या अमदानींत या खिळर्‍याचें नांद कोंडाणे 
असं होते. चवदाव्या शतकाच्या पृरीवीत हरा किल्ला व 
त्याच्या भासपंतांतील प्रदेश कृष्णच्या उनसाजवळील सुल- 
खार त्यावेळी राज्य करीत असलेल्या शिक्ष्यांच्या कोणा. 
तरी नातेवाइकांकडे होता अस दिसतें. इ. स. १४६९ च्या 
सुप्राराल हा किल्ला ब्राह्मणी राज्याच्या सलतानाकडे आला 
असावा. इ, स. १४८५, मर्थ्ये अहरभदनगरच्या निजास- 
'शाहीचा रसुंस्थापक जो मळिक अहसद त्यान हा चिल्ला तेथील 
बेडस्वोर किल्लदारापासुन आपल्या ताब्यांत घेतळा. मुसलमानी 
भनलाखाळा हा किछा एखाद्या जद्डागिरदाराच्या ताब्यांत 
न देतां खास बादशाहा तो आपल्याकडेच ठेवन घेत असे 
हा अहमदनगरच्या सुलतानाने विजञाप्रकरांध्या हंवाधीन 
कला. इ. स. १३४७ त शिवाजीचे काडाण्य!च्या घसुळमान 
किल्लेद!रास बराच नोठी ळांच देऊन तो किल्ला आपल्या 
ताढ्यांत धेतला व त्याचे तिंहृगह् अस्त नांव ठेविले. इ. त. 
१६६५८ त शिवाजी व मोगल यांत पुरंदर येर्थे जो तह 
झाला त्या तहान्वर्ये हा किल्ला मोगलांस देण्यांत आला. पण 
इ. स. १६७ळ्च्या केब्रुवारी महिन्यांत तानाजी माळुसऱ्यारये 
आपला प्राण खर्ची घालून हया किल्ला शिवाजीस घेऊन दिला 
( “तानाली' पठ्ठा ). रानाराम छत्रपति इ. स.१७०० त याच 
गडाबर मरत्यु पावला. 
अवरंगक्षेबाच्या दक्षिण हिंदुस्थानांतील स्वारौत इ. स 
१५७०१ १ १७०६ यांच्या दरम्यान हा 'किल्ला दोन वेळां 
मोगलांच्या हाती. पडून मराठ्यांनी तो पुन्हां काबीज 
करून घेतला होता. १८१८ त पंशवाइबरोबरच ट्रा किल्ला 
इपरञाकड आला, गढावर तधघ्यां ताना्जीचो पुण्यतिथि साजरी 
करण्यांत येते. पुण्याप!सन हा जळ असल्याने उ पायथ्या 
पयंत माटारा जाण्याची साय असल्यान उन्हाळ्यांत बरेच 
लोक या ठिकाणी येतात 
खलापणाळआन[---आफ्रिकेूच्या पाश्चितत किनाथ्या- 
वरील ब्रिटिश वसाहून आणि सराश्रित नस्थान( भारक्षटारट) 
इंग्लिहा वसाहतवाल्यांना हा प्रदेश देश्य राजापासन सन 
१७८८ सध्य खरदार्ने ब कांही तसाच मिळविला. या 
बसाहत,च क्षेत्रकळ खुमार्र/ चार हजार वोरस जेल 
असून लोकलल्या १९२१साला ८५१६३ होतो.तमुद्राकनाऱ्या- 
बरोळ प्रदेश रोगट आहे. त्याला गोऱ्या छोकांच थगे 
म्हणतात, दरसाल पाऊस १५० ले १८० इव पडतो. ब्रिटिश 
वेसाहतोतलं मुख्य शददर फ्री टाऊन हे असून त्यांची लोक 
उश्या १९२५ झोली ४४१४२ होती. फ़ी टाऊन हे पश्चिम 
आफ्रिकतील सवात मोठ बंदर आहे, वं लेकंडह्लास इंवोरि- 


सहन 


दुसरे कांहींच नयन-' 


। 


| 


यळ कोल ल्टेशन ( आगबोरटीर्न कोळसे घेण्याचे ठिकाण ) 
इ. वलाहुते व प्रोटेकटरेट यांचा राज्यकारभार पाहुणारा 
मुड्य गव्हटलर असून त्याच्या म्रदतीला एक एकिक्क्ष्युटिव्ह्द 
कन्सिळ व एक छमिस्लेटिब्ह कान्सिळ असतें. कायदे 
कोन्सिळांत ११ सरकारी सभासद, ३ छॉकनियुक्त सभातद 
आणि कमाल ७ सरकारनियृक्त तमासद मसतात. मत- 
द्वारांचा आधिकार फक्त पुरुषांसच आहे. ५९२३ साठी येथ 
२२४ प्राथामेक गाळा असन त्यांच १००२० वद्याथा &६1ात 
मिशनरी लोसायट्यांनी चालविलेल्या ब सरकारची मदत 
भअललेल्या ११८ शाळा लाटेत. वसाहृतांभध्यें 3३२ दुथ्यम 
शिक्षणाच्या शाळा आहेत, आणि फोराबे नांवार्चे कॉलेज 
असून त हरहत्र युनिन्हर्लिटीला जोडलेले आहे. सरकारर्ये 
१९२२ साल्च उत्पन्न &४४५३२० पोंड आणि खचे७०६७६१ 
पोंड होता. आयात व्यापार १९४९८८१ पोंड आणि निगेत 
ब्यापार१६०७२२५ पोंड इतका ज्ञाला. आयात व्यापारांतील 
सुख्य 'मेन्नस ळापसा** कापड, कोळता, दारू, तंबाख, केरो- 
शिन इ, आणि निर्गत व्यापाराचे सख्य जिन्नस ताडगोळे 
ताडाच तळू, वगर आहेत.१९२३साली 3२३८मेल रेल्वे होती. 
तारायंत्र च टेलिफोन यांच्या तारा १२०० मेल होत्या. 
प्रोरेक्टोरेटचे क्षेत्रफळ २७००० चौरस मेल व लोक- 
तंख्य!1१1९२१ लाली १४५६१४८ होती.येर्थे मिशनऱ्यांच्या 
झुसुलभानांच्या शाळा बऱ्याच आहेत, व एक सरकारी 
अंभिकल्चरल टेमिंग कॉलेज आहे 
इति द्वास.-या वसाह्तास दोएराळहिओरी ह नांव पिडो- 
झासटा या पातुगीज शोधकांकडन भिळालं.येथ पातुंगीजांच्या 
काहा वखारी होत्या, १७ब्पा शातक!च्या अखेरीस सोएरा- 
डाआनाच्या खाडात असलेल्या बांसी बेटावर ब्रिटिजांनी 
एक कष्टा बांधला. बनाना बेटावराह्दि ब्रिटिश ग्य़ापारी थेऊन 
राहूल हात. अप्नारंकन स्वा 5्ययुद्धाच्या अखेरीप्त लढू 
घन व आरप्तारांतून मुक्त झालेल्या निग्नांची एक वप्ताहूत 
कारराठआओनी द्रॉपकल्पावर १७८७ साली स्थापण्यांत आली. 
१७८६ ताली टिमनी राष्ट्जातीचा मुख्य नबाना याही 
कृप्टन ज्ञान टेळर याळा आपल्या हद्दातीळ कांही भाग 
विकला. एलद्देशीयांनीं येथील लोकांवर हक्का केल्यामुळें हा 
भाग वसादेण्याचा प्रयत्न निष्कळ झाला. १ ७९३ साली 
पद स्स वका जज याने पांगापांग झालेल्या लोकांनां 
तिच्या साह प्रतेक आ वीन वसाहत केल 
कपनी 


पो स्यापना 
कला. १७९४ साळा हा वसाहत पळच्य 1ग| नेण्यांत 
येऊन तिला फ्री टाऊन असे नांव देण्यांत आठे, १ टरक्य 
साल र्‍या कंपनीने आपले हक्क 


[ण पिल 


थ दुसत कांडी स्थळ ब्रिटिश भरक्षणाखाला घेतली. १८१८ 
सालं 
ह च जास बेटे ग्रेरब्रिरनला एतहुद्रीयांपासून मिळाला होत 
[| ० 

१०४ साळी फ्रान्सच्या स्वाधीन करण्यांत आली 


र्साता 


१८६६ सालो प्रोएराळओनो, गीविया, गोल्डनेस्ट व ळेगॉत 
याच मिळून एक संयुक्त सरकार बनविण्यांत आलं ब फ्रा 
ट!ःऊन हो त्याचो राजघानी करण्यांत 
गाल्डकोल्ट,च लेगॉस ब १८८८ साली गौंबिया,सीएराढी ओनी- 
पासून विभक्त करण्यांत आल 
साफाज जांवाचे मुलुलनान भाडोत्री तेनिक झीएराली नी, 
फरवावना यांच्या सरहृद्दीबर वेळोवेळां लटमार ळरीत असत 
त्याच्या वदाबत्ताकारेतां श्रिटिश व फ्रेंच यांच्या १८९६ 
साळी सरहद्दी आंखर्ण्यांत आल्या. ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध बाई 
बुद या रिमनी जातीच्या मछ्याने व चतर पेंडी राध्टजातीनें 
घड पुकारळ. पण त्याचाहू ताबडताद बदांबस्त करण्यांत 
भाल, या सवे गडबर्डाचे कारण ' घरांबरील कर हू 
ळोकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचें ब एतहेळीः सुख्यांची 
सत्ता अबाधित राखण्याचे धोरण ज्यगवेळो सरकारने शत्रीका- 
रले त्याबेळींव लोकांची मने स्थिरावला. 
सखोंता--रामायण महाकाव्यांतील नायिका.लीता म्हणजे 
नांगरळेळी जमीन या अथान क्रगरेदांत (८. ५७, ६-5, व 
पुढाल वादेक वाळूमरयांत ( अथववेद ११. ३, १२; ते. स. 
4.२, ५, ४-५; ५.६, ९, ५;कॉठक ल.२९०.३े या ठिकार्णा ण 
हा शब्द येतो. तेव्हां प्रम ही एक कृषिदेवता असून पुढे 
तिचच माहात्म्य पुराणांतून प्रामुख्यानं आणिळेले दिसते. 
राभायणांतील सातेची कथा अशी-हो विदेहवेशीय जनकास 
जम्तीन नांगरत मसतां सांपडळळी मुलगी असून इजा स्वथ- 
वरपद्धतार्ने दारारथो रामाशी विवाह झाला होता.रास वनवा- 
साप्त गेला तेव्हां त्याच्याबरोबर सोताहि गेळी होती. पंचवटी 
येथ सातालक्ष्मणासह्ठ राम रह्ठात असतां,राबणाळे सीतेभ हरण 
कले ब तिला ल॑केत नेऊन ठेविलें. तांतेने आपल्याशी विवाह 
करावा म्हणून रावणान बहुत प्रयत्न केले, परंतु तो रावगात 
सुळीच वश होईना. तीता परद सिळविण्याताठो रावामे राव- 
णाबरोबर युद्ध केलं न त्याचा सर्ब तेम्यातह नाश करून 
सीतेस अयोध्येस घेऊन गेला. सीतेच्या पाविञ्याबद्दल एका 
रजकारले शका काढून रामालत दोष दिल्यावरून रामानें 
सोतेला गरोदर असतांहि वाल्मकाश्रम!स पाठविली. तेथे 
तिला लव व कुश हे पुत्न झाले. पुढें सीलेन आपल पावित्र्य 
शिद्ध करून वेतागारने मातेच्या पोटात -पृरथ्वीत-प्रवेश केला 
(* राम 'पहा).सीता ही आये प्रतित्रवचा एक उज्वळ सादश 
गणला जातो. आहिल्या, द्रोपदो इत्यादि पेच पातित्रतांत 
खोतेच चारिऊ्य विशेष युद्ध व अनुकरणीय तमजतात. 
खोतापर, जि व्हा.-संयुक्त प्रांतांत, लखने विभागा. 
तोल एक जिल्हा, क्षेत्रफळ २२५० चोरत मेल. या जिल्ह्यांत 
शुष्कळ नह्या असन त्या सासान्यपर्ण उत्तरकडून दाक्षणकड 
परतु किंचित पूर्वेच्या बाजला वहात जातात. पाश्चिय व पवे 
सरहद्दीवरून अनक्रमे वहाणाऱ्या गोमती ब गोप्रा या लथांतून 
शाब्या चालतात. या जिल्ह्यांत जंगल मुळींच नाही; तरी सवे 
खयांत हाढ हुडुपं पुष्कळ झाहेत.. त्यांत आंबा, ब फगद, 


अल, 


महाराष्ट्रीय शञानकाश. (स ) १८२९ 


१८७४ ताली । 


र्खीता पूर 


पपायासााळळटयोळडयधाययास यवा कमस कनवकसकजकोकनक वयक कक नट 
ह फळझाड भाण ४३ व तण हां इमारतांच्या लांकडांची 
झाड मुख्य आहृत.पू्कडोल मलेरिया हवेचा भागतोडला तर 
बाळांच्या (गल्यांतीड हवा थः, आरोग्यकारक आहे. बार्षिक 
पाऊस सरासरी ३८ इंच पडतो. 

इतिहास:---पीतापूरचा इतिहात कारच थोडा अवगत 
आहे.येथोल रनपूत सत्तेचा उदय दक्षिग अयोध्या प्रांतांतील 
रजपुतांच्या उदयानंतर झाला अशी देतकथा आहे. मळच्या 
पासा लोकांनां घालवून देऊन रजपुतांनीं या जिल्ह्यांत वसाहत 
केळी. विल्ला येथांल आरंभोच्या उसलसान राजांच्या असप्नदा 
नात येथ नावाळा साजर बइरेचच्या सुभेदाराच! अंमळ होता 
पथरान्या शतकांत ह्या जिल्ह्याचा जोनप्रच्या राज्यांत समार 
बरा झाला. १५२७ साळाच्या सुमारास हुमायूनन,त्या वेळच 
सुय बांड खराबाद जापल्या राज्यास गं[॥डल हांत. पर 
सखुकबर ग दाबर बक्षपयत भनासपासच्या स र्‍यातस "अफगाण 
ढाढाच उद्याटण झाल नव्हते. अकवराच्य| वेळ अयोध्येच्या 
झुथ्यावका खराबाद, बहुरेच, अयोध्या व लखनो या चार 
घुभ्यात दृल्लांच्या जिल्ह्याचा तमावेज झाला होता. एझोणि- 
साव्या शतळाच्या आरभोच्या वर्षात, नासिरउद्दोन हेदरचा 
नत्ना हुकाम महृदा अललोखास याच्या ताब्यांत हा जिल्हा 
ढा. १८-३७ साळा यथील सेन्यांने बंड उभारून व्छामयारांनां 
ठार रळ प्र्तु १८५८ सालांत एभमिलच्या १३ फपरखला सर 
राप माट यान बडवाल्यांचा पराभव केला व लवकरच सर्वत्र 
शांतता स्थापित झालं 

ळोकघंछ्या:--सोतापूर जिल्ह्यांत ९ गांवें व २१०८२ खडा 
आहेत. एकंदर लोकसंख्या (3९२१ ) ११७५४७३; पेका 
बुभार शे. ८५ हिंदु व श.१५मुसलळान आहेत. येथ मख्यत 
पव ॥इदाचा अवघी नांवाची पाटसःषा चालते. श. ७५ लोक 
शेतीवर पाट भरतात 

शतक, व्यापार,व दळणवळण:---जमीन निसरगत सुपीक 

पनाह यथाल शेत दक्षिण अयोध्येच्या माचा फार माय- 
सलेढी आहे. जमीनधाऱ्याच्या पद्धता. अयाष्येप्रसाणच 
आहेत गहू हृ झुख्य पाक असून त्याच्या खालोखाल कडधान्ये 
ताटूळ, दृरभरा, कोडोन, बाजरी, बाला, व मका वगेरे पिके 
दोतात. कित्येक ठिकाणी कापड बिणलं जाते; ब विटे तयार 
हातात.या जिल्ह्यांत लांकडो कातकाम सुदर होते,३ बिश्वान 
यथ थाड बहुत मातोरची भांडी तयार केली जातात धान्य 
गूळ ब अफू हे निगत जिन्नस व कापड,सत,धातर फाप,ब मीठ 
हे सुख्य ल्यायात उजञेनस होत. आगगाडी सुरू झाल्य[पाठन 
वगत व्यापार वाढत आह. सीताप्र हृ व्यापाराय भ्ख्य 
ठकाण असुन [नमखार च खराबाद येथ जत्रा अत अत. 
तत. लळखन[-बरली मीटरगज स्टेट रेल जिल्ह्याच्या नध्य- 
भागातून दाक्षगळ्डून उत्तरळ्ड जात; च बाराबंकामधाल 
'डेवालपासुन सातापूरपरयंत बंगाल व नार्थ-वेस्ट्न रेह्येची 
एक शाखा गळला आह. या जिल्ह्यात ताताप्रर, वसव? 
श्षभोडी, व भाग्रेख अशा चार तहूसिठा असन प्रत्येत्द वर्‌ 


सीत!मडऊ संस्थान 
तद्दणिलदार आडेत. जिल्ह्याचा मुख्य अविकारी सीतापूर 
येथ र!इतो. सीतापूर व खराबाद येथ मस्युनित्षेपालिट्या 
आहेत. इतर ठिकाळच्या स्थनिक कामांची व्यवस्थ! जिल्हा 
च तालुका बोडाकडे अतते. जिल्ह्यांत शिक्षण कार मागस- 
लेल आहे. लोकसंख्येप हॉ २'५ लोकांनां लिहितां 
वाचतां येते. 

त ह शो ल.--सातापूर जिल्ह्याची सुल्य तहशील. हत 
सोतापूर लाहरपूर, हरगाभ, पोरनगर, खरावाद व रामक्ताट 
ह्या परगण्यांचा समावेश होतो. क्षेत्रफळ '4७० चोरस सेल. 
लोकसंख्या. १९०१)३११२६४.शहरं सितापूर-(तहासेलांचे व 
जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण/,ख्रेराबाद व लाहूल्पूर व खर्डी ६०८ 

सीतामऊ संस्थान--मध्य हिंदुस्थान, संट्रल इंडिया 
एजन्तीपेद्धा एक संस्थान.क्षेत्रफळ३५० चौरस मेल. पर्यादा: 
उत्तरेस इंदूर व ग्वाल र संत्थात; दक्षिणेस जावरा व देशास; 
पूरस राजपुतान्यांतील झालवार; व पाश्वमेस ग्वाल्हेर. 
संस्थानच्या पूव सर६ह्दींवरून चंबळा रदी वहाते. याशिवाय 
सस्थानांत दुसरी तद्त्वाची नदो नाही. ज्या गांबावरून 
संस्थानचे नांव पडले आहे ते यांव, मीना सरदार सातजी 
यांचे बसाविले; ताताझोी म्हणजे सातर्चे गांव याबाच अपभ्रंश 
सातामऊ अस! झाला आहे. 

य्रेथील संस्थानिक जोधपूर घराण्यांतीळ र!ठोड रजपत 
असन रतलाम व सलानाच्या राजांशी त्याच अआअगदा नवळर्‍च 
नातें झाहे. रतळासच्या रतनसिंगाचा नातू केरावंदेव यानें 
ह्या संस्थानची स्थापना केली; त्याला १६९५ त ओरंगक्षेबा- 
कडून तिरोड, नाहूरगड, ब अलोट य परगण्यांची जहागिरी 


ब्र 
३ 
“ 


मिळाली. पेक्कां मराठयांच्या स्वारीच्य; वेळी ग्वाल्हेर व 
देवातच्या राजांची ब्म्नुक्तनं नाह्रगड व अलोर हे परगणे 
बळकाविले. पेंढ!रायुद्धानतर मध्य हिंदुस्थानची व्यवस्था 


लावतांना सर जॉन मालकस यार्ने दोलतराव शिद्याजवळ 
मध्यस्थी करून सीहामऊच; राजा राजालिंग याजकडे त्याचे 
राज्य ठेविले. याबद्दल राज!, शिंद्यला वार्षिक ३३००० रु 
खंडणी देत असे. बंडाच्या वेळी इंग्रजञांत ळेल्हय़ा मदतीबद्दल 
राजाला ३००० रुपयाची खिलात मिळाडी. तो निपुत्रिक 
वारल्यासुळ, इम्रज रू्रकारने घराण्याच्या दसऱ्या शाखतील 
बहादुरसिंगाला गादीवर बसविलें. बहादरतिंग १८९९ त 
रण पाढल्यावर शादूलळःसग गादीवर बसला. त्याने फक्त 
१० मांहूच कारभार चालविला. दल्लीच राजे तर रामासिंग 
यांची [नवड ब्राटिश सरकारनें १९०० साली केली. हे काछी 
बडांदा येथोळ राठोड घराण्यांतील असन त्यांचे 
इंदूर यथील ढेली कालेजांत झालेले आहे 
ताफांची सलामी मिळते 
सत्यानची लोकसंख्या (१२११) २६४८४. शकडा| ९८ 
हिंदु ञाहेत. संस्थानांत ९० खडी ब तोतामऊ हे एक मोठें 
माव ( राजवानी ) आह. थेथ रांगडी भाषा चालतें श.४८ 
बाक शेतीवर व श.१२ लामान्य म्रोलसजुरावर पोर भरतात. 


शिक्षण 
त्यांनां १३१ 


्््क्क्ला 


कढ 
>>> 
कामम ळकााडळळळामेमया माजो 
वड हिना 


पेद्दध्राष्ट्राय हाशकोश. (ख) १९० 


। 


जञम्नीन काळी व सुर्पाक असुन तांत नेहूमोची धान्ये व 
खसखत्त हीं पिके हातात राजधुतान!-माळवा रेल्दे व मैदो- 
हर्‌ इटराडपासून तीताप्रऊपर्थत पक्की तडक झाल्यापासून 
सल्थानच! व्यापार बराच वाढला आहे. लसीतामऊ गांदांत 
एक ब्रिटिश पोर्ट द तार फोस आहे. मुलकी, दिवाणी 
व राज्यकारभाराच्या सर्वहामान्य बाबतींत राजाला पूणे 
अधिकार आहेत. फोजदारी बाबतीत त्याचे अधिकार ब्रिटिश 
॥हढ॒ल्थानाताल तरान्स जज्जाच्या बरावराींचे असन जन्मठेप 


सक्तत्रजुरी, काळे पाणी किंवा फांशीची शिक्षा क्ायभ 
करण्याकारेतां गव्हनरजनर..चा संमति ध्यावी लागते. 


संस्थानर्च वार्षिक उत्पन्न तीत लक्षां्डे आहे. १८९६ पासन 
रूस्थानांत ब्रिटिश्क रुपये चालतात. संस्थानांत सेन्य मुळींच 
नाहीं. सीताबऊ गांदांत एक छाळा व एक दवाखाना आहे. 

खीरिय[--आणिया, तुकंस्तान राष्ट्र. महायुद्धानंतर हा 
प्रांत फ़ान्तच्या देखरेखखाली ठेवण्यांत आला आहे. पुढील 
माहिती महायुद्धायूर्वींच्या सौरियाची आहे शेवरी थोडा अर्वा- 
चीन इतिहास जोडला आहे. लिव्हांटिन आखाताच्या पूर्वेस 
हृमाद अरण्य़ापर्यंतच्या ३१" व ३८" उत्तर अक्षांशांमधील 
प्रदेशास सीरिया हुं नांव माहे. याच्या उत्तरेस टोरिळ पवेत 
असून, त्याची साधारण लांबी ४०० मेल, व रुंदी १५० मेल 
आहे. हा प्रदेश ज्यावेळी ग्रीक ब रोमन लोकांच्या ताब्यांत 
हाता त्यावेळी त्यास सीरिया हे नांव पडलं. यांच्या मधो- 
मध एक डोंगरांची ओळ असन दक्षिगेस व उत्तरेस द्वा प्रदेश 
खाली उतरत गेळेला आहे. पूवकडील भाग पाश्चिमेद डौल 
भागापेक्षा उंच आहे. बहुतेक नद्या सीरियांतील मध्य डोंग- 
रांत उगम पावून उत्तरेकडे व दक्षिगेकडे वहात जातात. 
उत्तरेकडीड मुख्य नदी नहरअल्असि हो आहे. व दक्षिणे- 
कडील मुख्य नदो जञाडेन ही एक! सरोवरास भिळते. 

येथील हवामान ठिकठिकाणी निराळे आहे. उंच दिख 
रावर कर्धी कर्घा बफ पडतं. आकाश नेहमी निरभ्र असतें. 
उन्हाळ्यांत देव पडते. एकंदरीत सीरियाची हवा उत्तव आहे. 
यथ भूमध्यत्तसुद्राकडील व पश्चिम आशयाकडील अर्शी 
दान्६) तऱ्हेचा झाडं दृष्टीस पडत!त भआ/लव्ह व तुताचा 
झाड पुष्कळ ठिकाणी लावण्यांत येतात बव दक्षिणेकडील 
समुद्राकनाऱ्यावर तंबाखूची लागवड होते. येथ अस्वल, काळें 


सांजर, काळवीट, रानटी गाढवे, सीरियन खारी, व चित्ते 
इत्यादि प्राणी आढळतात 
ला क.-येथील लोकसंख्या सुमार ३००००८० भादे 


पका फानाशया, छेबानान दमास्कस, अलप्पो ओरोटिस- 


द्रा, कामाजांन या सुपाक प्रांतात वस्ती द्प्ट 
भाग आंलाड क़्वा 


पुष्ठळत लाक ते मारक 


आड.वबाकीचा 
जगानं आच्छादिलेला आहे, येथे ल 


छआला, वलद॒अलि, सो 


खौोश्िथा 


सीरिया! ५हाराषट्रीय शामकोश. (सर) १९१ 
"णू"ऱऱर्‍र्‍ऱऱऱमा्म्ञ््म््नमन्ञ्ज्ञ्शनिन््न्व््ड््द््क्क्टटटॅलप्पॉपॉॉलॉपक्टॅॅॅॅॅॅटॅि 


सखिचडीच झालेली आहे. लोकसंख्येचा मोठा भाग मुसुलमानी 
यमाचा आहे. दक्षिण व मध्यत्तीरियांत लोक अरबी भाषा 
बोलतात; व सलुरपासून उत्तरेकडे तुर्का भाषाच बोलतात. 
नरेचसे कुद लोक कुद भाषाच बोलतात. 

आटोमन साम्राज्याचा सीरिया हा एक भांग आहे. 

अलेप्पो, सीरिया ( दमास्कस ), लेबनोंन, वबेइरूट, झोर, व 
व जेरसळेम हवे सौरियाचे पोटभाग आहेत. पूर्रकडीळ कांदा 
भटक्या टोळ्य़ा वाटेल तेव्हां साम्राज्यांतून बाहेर पड- 
त!त, त्यांनां स्थायिक स्वरूप देण्याकरितां बन, अमोन, च 
मोवब इत्यादि ठिकाणी जमीन वगेरे देऊन प्रयत्न चालला 
आहे. दळणवळणाचे मार्ग अग्ही अपुरे आहेत. बेइरूट, 
होम्त, हपा, अंलप्पो, दम!स्कस इत्यादि ठिकाणी आतां 
आगगाडी जाते. बाडंनच्या पूर्वभागांतून सीरियाच्या दक्षिणे- 
कडील मर्थोदेतून पुढे आतां मक्का रेल्वे झाडी आहे. जाफा 
व जेरुसलेम यांनां जोडणारा एक आगगाडीचा रस्ता ज्ञाला 
आहे. व वेइरूट व ट्रॉंपोळी यांनां जोडणारी एक टराम्बे 
आहे. शिवाय अलेप्योपासून अलेक्झांडेटा, तेथून अटिओ, 
बेइरूट व होम्सपासून ट्रपोली इत्यादि गार्डांच्या सडका 
आहेत. 

व्य़ा पा र॒--पूर्वी येथून इमारती लांकूड परदेशांत जात 
असे अते जुन्या शिलालेखांवरून कळते. हल्ली त्या ऐवजी 
गहूं बाहेर जातो. याशिवाय रेशमाचे कोशे, छोकर, कातडी 
अंडी, बदाम--नारिंगादि फळें, कापू, तंबाख, व दारू हा 
वाहूर पाठविण्यांत येतात. याकरितां बेइरूट व अलेक्‍्झांडटा 
ही दात बंदर आहेत. रेशीम, कापूस व लोकर यांचे पर्वीचे 
कारखाने यूरोपांतून चांगळा माल येऊं लागल्यामुळें आतां 
बेद पडले आहेत. खनिज द्रव्य फारसं नाहो. व म्हणून 
यूरोपियन भांडवलावर येथे कारखाने काढणें अक्‍य नाही. 
प्रतिठर्षी सुमारें ४० लक्ष पोडांचा माळ आयात होतो व २५ 
लक्ष पोडांचा निगेत होतो. 

इ ति हा स.--या देशांचे कोदिक नांव सुया अताबे. याच्या 
प्राचीन इतिह्यासासबंधां “ विवेचन असुरकार्लांन आशियांतील 
राष्ट्रे व सेस्कृति (पृ. ५२-५२ )या' बुदषपूवेजग /दिभागाच्या 
प्रकरणांत केलेच आहे. त्यानंतरची सोरियांतील मको रोमन 
सत्त। व संस्कृति यांची माहिती “ युद्दोत्तरजग ” विभागांत 
( पृ. ८२--८३ ) दिली आहे. 

६१६ त इराणच्या कारोइत दुरास याते रासनांपासन 
सीरिया जिंकला; प्रण लवकरच ६२२ त बायझांठिन लांकांच्या 
हातांत सौरऱ्या गेला; व ६१३६ त ता देश सुतुलमानांनी 
घेतला पुढें ७५० त मुसुलमानांच्या अपदानीत बगदाद हे 
राजधानांचे शहर झाळे. त्यावेळी त्याचे ६ प्रांत पाडण्यांत 
आले, ते अत्तेः- (१ ) फिलिल्टिन( पाळिस्टेन ), (२) उडन 
( नाडंन. ), (३) दमास्कस, ( ४ ) डोम्त, ( ५ ) किने- 
तरीन, ब (६) आशियामायनर मधील लष्करां मदद 
सवाचा मुळुख. यावेळी जरी सृत्तलमानांच्या आपसांत लढाया 


। प्रारंस झाला. पुढे ५१५१६ त आटोमन 
| ब्रेतला. 


चालत तरी देशांत भरभराट होती.सन१२६० त सिरियावर 
सोंगलांच्या स्वाऱ्या झाल्या व.तेव्हांपासून देशाच्या! दुद्‌ शस 
लो$ांन तो देश 
पर्वा भाशिया व वूरोप यांमधीळ दळणवळणाच! मागे 
सीरियांतून होता. म्हणून व्यापारी दृष्ट्या या देशास फार 
महत्त्व होत. परंतु तांबडा तमुद्र व सृएझचा कालवा यांतन 
ञञलमागे सांपडल्यामुळे वरील खुष्कींच्या मार्गच महृत्व गेळ 
आतां खिल्ता लोकांची पवित्र जागा जेरुपतळेम राहर, येथें 
असल्यासुळ व सुएझ कालव्यांच्या बाजस हा प्रांत असल्यामळे 
याच थोडं महत्त्व अजून शिल्लक आहे 
अदा चो न.-फ्रान्लच्या मेडटराळा असलेल्य! आजच्या 
सारयाच्या मयोदा अशाः-पश्चिनस भूमध्यससुद्र; दाशषिगेत 
पढस्टाईन; उस मेतापोटोपया व उत्तरेस तुझुसत्तान. सोरिया 
4 तुड्स्नान यांच्या सरहद्दी फ्रँको-टाकिंश तहाने (ता २० 
आकटावर १९२१-) ठरल्या गेल्शा आहेत. दमास्कत मळुख 
टप्पा मुळख, अलआहईट मुठुख, ग्रेट हेवानांन मुलुख 
व भबल इझ मुलूख अले पांच मुलख, सीश्यांत पाडलेले 
आहेत. करव नडटखालां असलेल्या या सौरियाचे क्षेत्रफळ 
१०८००० चौरस मेल असून लोळ्संख्य1 ३००० ००८हन काहा 
कमा आह. दसास्कस,अलेप्पो, बेइरूट, होम्स, हा मोठा शहरें 
५०००० पक्षा! जास्त वस्तीचा आहेत. सोरंयांत समारं एझृ 
लाख इझ लाक आहेत व त्यांचा देश!ला ल्वातंत्य मिळ- 


ण्याचा प्रयत्न तुरू,आहे..तुमार॑ ५०० झाळ। फ्रेंच आहेत 
श्राटश मिशनर्‍्यांच्याहे कांही शिक्षणसंस्था झाहेत. बेइरूट 
यथ अम्रारकन विश्वावेद्याल्य आहे. त्याची स्थापना १८६६ 
साजा झाला. दुशाच उत्पन्न ५२ कोटो फ्रेकांच असून ख्चाहू 
तितकाच आहे. बगदाद रेल्वे.व:हेजाज रेल्ये या प्रदेशांतन 
जातात व बऱ्याचशा बंद्रांत बाहेरून व्यापारी जहाजे येतात- 
जातात त्यासुळ सीरिया दळणवळण व व्यापार वाढला 
आहे. १५२० साला दोस्त राष्ट्रांच्या वरिष्ट सभेने सोरिया 
फ़ान्सच्या ताब्यांत दिळा वः १९२२ ताला राष्ट्रसघानेंहि 
त्याला मान्यता दिलो, पण फ्रेचांचा सोरियाबरील अंमल 
फार ज्ञाचक आह याचं प्रत्यंतर १९२५ सालांतल्या आगष्ट 
सहिन्यांत निरपराधी डरवेझ्माचा जा कत्तल करण्यांत आाछी तात 
पहाण्यास मिळेल. या छत्तलीनंतर डइझ लोक खवळले व 
त्याना फ्राचांनां सळो कां पळो करून सोईळ आहे. | फ्रान्स 
(फ ५६-५७) पहा. ] 

सीरियनवा डम य.-ाआज सीरियन भाषा नष्ट 
झालो आहे पंग तो एकेकाळी प्रचारांत असून त्या.भाषृत 
वाडूमयहि बरेच, झाल, होतं. या भ षेंताळ सारल्वत विरे. 


करून दोन शहरांत निर्माण झाले.. त्यांपैकी एक . जहर 
म्हट&॑,ह्मणजे * एडता.”/.हें होय ,4. दुसरं '. हरा? र 
(य. एडेला ' येथें ख्रिस्ती संप्रदायाचे वाढूमय तयार झाळे 


सोळ - 


महाराष्ट्री शानक्कोश. (सख ) १२२ 


आणि * इर्रीन ? येथें. पैतुक संस्कृतींच्या अभिमान्यांकडून | पांवरतात व झोपडीवर आणि नावेवर ह्याच्या कातड्याचे 


"अथ तयार्‌ झाले. आज फक्त खिस्ती त ि 
द आडे. तथापि जन्य! परेपर[यत बमांच्या असि 
लिहलेल्या ग्रंथांतील उतारे इतर प्रंथांत सांपडत अलल्या- 
कारणाचे, खिस्ती संप्रदायाच्या गीदाणाशिवाय दुशरे कांह! 
तरी प्रेथ असावेत अशी कल्पना ह 

साौररयन ग्रंथ तिसऱ्या दातकापासन चतदाव्य 


१) रो 


दातेक!- 


तारत्तत सात्र उप- | व 


च्छादून घालतात हाडव दात यांचे अठ घार व राक 


य'न्यांनी | बनविश्यांत येतात.याच्या आंतड्याची वश पडद,थेल्या वगर 


. करतात शिरांचे दोर करतात. एकंदरीत या प्राण्यांच्या 


| शरीराचा कोलता/हि भाग 
। सी लायन ( तमुद्रांतीळ सिंह ) हणन एक जात आहे. ह्या 


फुकट जात नादा. ह्या जातात 


जाताते कानाला पाळा असतात. पाळी अललला दत्तर] प्राणा 


पर्यंत लिहिले जात अस्त. आठव्या झातकाच्या आयरंख्री । जळवरांत नाही. ह्याला पायांनी जाभनीवराहू चालतां त. 
खळीफ वालिद यांने अरबी साषपा. तीरियाच्या राज्यव्यव- | 
डारांत खुरू कला, तव्हावासून सारयन भाधचा सकाच हात | दाक्षण टाकावराल एक नंदूर असन सुएझ आखाताच्या 


लाऊन चवदाव्या शतकांत ती. बहुतेक पर्णपर्णे नष्ट झाली 
केतकर आनां जे कांहीं सीरियन अभेरिकेत भेटले ते 


! भाष! वापरणार [दसल, आणि त्यांपर्का बहुतक म्राक्ष . ादवरांच प्राणी आणावं लागत असे 
क्षस्ता हू!ःत.डा.कतकर परलवारमध्य अततांना तेथील 'सोरियन । 
। कला आहे 


। खाळब्याच्या पाश्िमकडच्याबाजृत कंद्र व वक्ष बावले आहेत. 
, शहुर व बंदर यांतील दळणवळण ठोहूमार्ग व बोका यांच्या 


कोणी आहे क 
जञाणता देखील 


समाजांत सोरियन जाणणारा 
असतां कोणी 


ह्त््स्ता 22 
> क शट 
नाही ह्मणून शोध केला 

आढळला नाहो. 
सीरियन भाषेंतील बहुतेळ प्रंथ भाषांतरात्मक आहेत. 


उपलब्ध नाहींत. तोरिय्रन ग्रंथ बहुतेक धारक अगर धरे 
दृष्टोने लिहिलेले आहत. ज्या लोकांचे स्वातंत्र्य नष्ट होतें 
त्या लोकांमध्ये सांगी सारस्वत दृटीत पडत नाहो. सीर्ईयन 
भाषांतराचे महत्त्व काद्दींच नाह्दी अर्से नाही. कारण सॉरियन 
भाषातरात्मक प्रथापका काहा अस्त ग्रथ आहत छा, त्य़ांच 
मूळ प्रंथ नष्ट झाळे आहेत. कित्येक ग्रीक भ्रथांच्या सौरियन 
भाषांतरावरून त्यांची पुढ अरबी भार्बेत ख्पांतर॑ व 
भाषांतर झाली आहेत. आणि अश्ांपैका कांह भथांची 
अरबीमधून यूरोपियन भाषांत भाषांतरे झाला. एवंच ग्रील 
संस्कृति नष्ट होत असतां यूरोपास तो पुन्हां देण्या श्रेय 
सीरियन भाषांतरकारांस मिळाळ आहे. अरबी, पह 
आणि ग्रीक या तान भाषातून लारंयन ग्रथकारांनी ज्ञानवन 
पैदा ७ आहे आणि त्या भाषांतून अरबॉत भाषांतर झाल्य़ा- 
सुळ आरबी भाषेस श्रीसंत करग्याचे श्रेय अंशख्पार्ने 
त्यांच्याकडे ञाहू कॉ । 


स्कील--पक्ष्मचारी जातात खीळ ज वालरस हवे प्राणी । 


भ्रेतात. यांची शरोाररचना पाण्यांत र!हृण्यास लायक 1 
अतत. त्याना पुढचे व म्रागचे पाय असन त्याचा तल्हॉ 
झालेला असतात. हे प्रोनलंडसारख्या थड प्रदेशाञजवळ 
ससुद्रांत राहतात. ऊन घेण्याकरिता 
करितां हे किनाऱ्यावर येतात. अज्यावेळी एकास पह्वारेकरी 
नसन इतर अनेक्क प्राणी किनाऱ्यावर झापो जातात 
लहान मासे छठ : त्यांच अक्ष्य हाय. मांत चरबी व लॉकर 
याळरतां लाक ह्या प्राण्यांत पकडंत!त याच म्रांत १ रक्त 
पिऊन लोक यां चरवाचा नाळण्याकडे व प्रकाशा- 
करिता उधयोग करतात, तिकडाल लोक ह्यांचा कातड] 


अवक. 


धिलांनां पाढषण्या- 


सुयझ --ह तांबड्या तमुद्रावरील व सुएक्ष काव्याच्या 


९९६. 
शहुरात > भझेलांवरून मोल्षसच्या 
हातां करोप!(सून नाइ- 
ळच वाड्या पाण्याचा पार आणून शहरास पाण्याचा प्रवठ! 
शहरापासून सुमार दोन मेळ दाक्षिगकडं तुएझ 


झुखाशा वसद माह, येथाळ लोकतंल्य। (4५१५७) 
१८६२३ साळापव, या 


। योगानें शोत.उत्तरेस पोटसब्यृदपासून सुएझच्य़ा कालव्यात सुर- 
स्वतंत्र प्रंथ लिहिणारे देखीळ झाळे पग ते फारसे आज ' बात होते. ह्वा कालवा काढण्याची अचाट कल्पना काढणाऱ्या 


डीळेलप्त नावाच्या फ्रेंच इसमाचा पृतळा या कालव्याच्या 
उत्तरेच्या तोंडाशी उभा केलेल! अहे. 

सातव्या शेतळांत या स्थलाजवळ कोलझम नांवार्य शद्ूर 
होत. काळबा बंद्‌ केल्यानंतर देखोळ १३ व्या शतकापायेती 
शजतया, अरबस्तान द पूर्वेकडील देशांशा येथूनच व्यापार 
पाळत अत. जाटोमनच्या वचेल्वाखाडी ३ ६ व्या शतकात 


। छुणक्षब्यापाराच व भारमारी ठाणे बनबिण्यांत झाल.१८३७ 


ल्हान ' 


। धाकटा आऊ वाला याच भांडण 
। भदत घेऊन वालीस 


मध्य ।वलायतेपासून हिंदुस्थानपावेतं सुएसच्या मागान 
खुष्काचा रहदारीचा रस्ता उघडण्यांत आला काहा वषानतर 
पानन्झुलळर अण्ड ज|रेएन्टल स्टामर साव्दूत [नघाला,१८५५७ 
मध्य करापासून वाढुकामयप्रदशामधन रल्ये काढला द्वाता 
पण ता पुढ बद पडली. १८६९ साला सुए्द्दाचा कालवा पर्ण 
हाऊन ता रहदाराल! खुळा झाला. काल ' पहा 

खुकत संल्थान--हु पंजाबमध्य जाठदर [वभागावराल 
कानशनरच्या नजरेखाली आ व्ववफळ ४२० चोरस म्रेल 
डाकतंड्या (५९२१) ५४२३२८. संस्थानचे उत्पन्न सुमार चार 
लाख झाहे.सन १८४६ मध्य राजा उप्रसेन आला हृ सल्थान 
मिळाळ. राजा उग्रलनानतर त्यादा मर ग! रुद्रलेन गादोबर 
आलापरघु ता वाइंट चालीचा असल्यासुळ लन १८७९ ६ री 
त्याचा मुळ्या दुष्टनिकंदून हा गादावर बलला.सध्यां लछपन 
सन थाढावर आहेत. यांनां ११ ताफांचा तलामो मिळत 

सुत्राब--कक्राज नामक वानराचा पुत्र व वालीचा 


होत. सुप्रोवान रामाची 
राज्ञा झाला.ती 


'रातान याग, पुढ रामास बरच ब्रदृत केळी, याची प्रत्नी | 


तारा ( पहा ) नांवाने प्रसिद्ध आहे. रामाधरोबर हा निशा 
स!स गेला. 

सुतार- हद्दी सुताराचा धदा झरणारी ज्ञात भाहे. यांनां 
सत्रवर, चुत्तार, वढिंगा रांखारखीं निरनिराळ्या! प्रांतांत नांव 
साह्रेत. एकंद्र हिंदस्मालांत या जातीची डोकसंख्या 


(१९३५ ) सुम्वारं ४॥ लाख आहे; पेकी मंबई इलाळ्यांत । 


दे'न लाख आहे. बेगाल्यांत पावणदेन लाख व मध्य- 
हिंदुस्थाटांत एक लाख!पर्यंत आहे. हो जात वहुधां सवे 


झुबई इलाखाभर आढळते. मराठी जिल्ह्यांत ब गुनराधेत 
यांनां सुतार म्हृणतात; कानडी जिल्ह्यांत यांनां बडिगा 


म्हणतात. मराठे व गुञजर!थी सुतार जरी सुनारकोचा धंदा 
करणारं आहेत तरी ले आपक्षांत परस्पर रोटीभेटोव्यवहवार 
करीत नसन मराठे व युजराथी सुतार या दोन भगदो भिन्न 
जात) आहे. ते पिढीजाद सुतार असून गाड्या, नांगर व दुतरी 
शेतकीर्ची हत्यार नवा करतात व जुना अतल्यास ता दुरुस्त 


करतात. खेड्यीतीळ शेतकरी लोकांनां सुत!रापासून पुष्कळ | 
लम करतां थेत नाही. 


उपयोग होतो. व त्याबद्दळ त्यांनां द्रसाल हुंगानाच्या वेळी 
धान्याच्या झूपाने कांढी तरा बळुते म्हणून वेतन मिळते. 


शहू तालि सुतार इमारती बांधतातब कांही गलबर्ते व लांकडी | 


साप्रान वगेरे जिन्नस तयार करतात. 

मराठे पुता र.--र्‍हे भापणांस पांचाल ( पहा ) म्हूण- 
बीत असून देवांचा शिल्पी जो त्वष्टा तो आपला सळ पुरुष 
होभ अले मानतात. या सुतारांचे पुढील वर्ग आहेतः --(3) 
देशी; (२) काकी; ( ३ ) पांचाळ; (४ ) आायेक्षत्रीउ व 
(५ ) विदूर अथवा कहू, 

देशी सुतारः--या जातीत दुसरे कांहो उपभेद नसून 
एकाच आडनांवार्ची पुष्कळ कुटुंबे असतात. अलीकडे त्यांना 
न्राह्मणांसारर्ख| गोत्रे लावण्यास आरंभ केला आहे. त्यांचे 
देवक पंचपललवार्चे असते. झातेबहीण व मामेबडीण यांशी 
लमे होतात. मावसबहिगीली मात्र होत नाही. लयापर्वी 
सुलाची मुंज करून ज्ञानवं धाळतात.कांही ठिकाणा पुनविढाह 
संम्रत आहे. पण कांद्दी ठिकाणी नाही. घटस्फोट कांह 
ठिकाणा जरी मान्य असला तरी एकंदरीत त्याला अनुकूलता 
फारशी नाही.कांही मद्यमांसाहारीव कांहीं शाखाहारी आहेत. 


त्यांचे उपाध्याय जातांतले सुतार अगर त्राह्मणय असतात 
यांच्यांत पंचायतपद्धाति आहे. 
कोकणी स॒तार.-ऱयांनां रत्नागिरी जिल्ह्याच्या कांहॉ 


भागां वाडवे अशी संज्ञा आहे. त्यांच्यांत धावड, दाभोळ, 
नामळक सुतारांचा एक पोटभेद आहे. ते बहुधां रत्नांगिरा 


अल्ह्याच्या दापोली तालुकाच्या आझालपास आढळतात. 
पोतुं घापमधमीच्या प्रसंगी यांपेक्षा कांही. सोलापर 
19 *_ *८ कत्न 

*ेल्ययांत जाऊन राहिले. तेथे त्यांनां शिवब्रह्मतुतार म्हणं 


कागल, त्यांच्यांतील लम्नसेबेध अजन गोंवा-रत्नागिरी येथील 
जे[तेभ् इशा होतात. देवक सारखे असळ तरी परश्पर लभ 
इऊ शकत[त. रत्नागिरीचा कांहीं भाग खेरीज करून इतर 


महाराष्ट्रीय हानकोळा. (स) १९३ 


खुंथ 


गांनांत पुनर्विवाह व घटस्फोट हाऊ शकत नाहींत. अन्नपाणी, 
वर्थ, रुढी, वंगेरे बाबतींत सराठयांशा. त्यांचे बरेंच साझ्य 
आहे. पंचाळासवंधा माहिती ' पांचाल ? या नांवाखाली 
स्वतंत्र दिलेली तह. भे सुतार आपळ| “ विश्वत्राह्मम ' अला 
स्वतंत्र उल्लेख $रून घेतात त्यांची माहिती त्यांच्याच शब्दांत 
त्या नांवाखालां दिली आहे. 

युजराथी सुता र.--हे देवाचा शिल्पी जो विश्वकर्मा- 
त्यापासुन न्ापळी उत्पात भाहे. अस म्हणतात. त्यांचे ७ 
बर्गे आहेत:--गुजर,मेढाड, पांबोळी मारवाडी ब वैश्य. पेकी 
मारवाडी व मेवाड ह म्रारवाड व भेवाड देज्ञांतत आलेले 
आहुत. ब!कामध्य वश्य शत्रष्ट समजल जातात. ते इसऱ्या 
जातींच्या हातचे अन्न खात नाहीत परंतु त्यांचं अन्न इतर 
जातीनां चालत. पांचोळी सुतार कनिष्ट प्रतोचे समजले 
ब्रातात. कारण ती जात. गलबते बांधण्याचे काम झरते. 
त्यांची कांहीं नांवें रजपुतांसारखीं व कांडी गांबांदरून पडलेला 
आहेत, आतेबह्ीण, सावसबहीण अगर मामेबहोण यांशी 
उत्तर गुञराथप्रांतांत गेश्य च सेवाढ 
सुतारांत पुननिवाह व घटस्फोट प्रचारांत नाहीत. इतर 
सुतारांत पुनर्विवाहाची, व घटस्फोटाची चाल आहे. सरतच्या 
कांही रानटी भागांत सुतार मद्यपी असून मांसाहारी आहेत 


त्यांच्याशिवाय इतर जाती ज्ञाकाहारी असन मद्याला स्पर्शाह 


करीत नाहीत. घन व आचारांत कुजबी ठोकांप्रपाण त्यांचे 
वतन तते. फक्त उत्तरगुजराथंतील वेश्य़ व मेवाड सतार 
व्र!ह्मणांप्रमाणे मुळाची मुंज करतात. यांच्यांत पेचाथिती 
असतात. | ते. रि. ( मुंबई ) १९३१ ]. 

खुंथ-ऱमुंबई, रेवाकांठा पोलिटिकल एजन्साभध्ये हे एक 
संस्थान आहे. याच क्षेत्रफळ १९४ चौरस मैल आहे. लोऊ- 
संख्या (१९२१) ७०९५५७. येथे र!ज्य करणारे प्वार किंवा 
परमार, माळव्याच्या प्रसिद्ध घराण्यांपेकांच आहेत. पवार 
घराण्याला उज्जनीहून हांकून लावल्यावर या घराण्यांतील 
झालप्रसिंग नांवाच्या प्रुषांन पंचमहालमध्ये आपलो सत्ता 
स्थापन केळी च आपल्या नांवाचे म्हणजे झालोड गांव वसापिळे 
पुढ या घराण्यांताल पचिव्या झालमालग नावाच्या रानाच्या 
मलीच्या अप्रतिम सोंदरयांचे वणेन ऐकन बाहशहान तिचो 
मागणी केली. परंतु राजाने मागणी नाकारल्यामुळे बादशहाने 
त्याच्यावर दृष्टा करून त्याला ठार फेळ त्यावा सुळगा राणा 
सुथ स्वसरक्षणाथ तु नांवाच्या भिल्लांच्या मदतीने लंगलांत 
फ्ून गेला. पुढें १२५५ मर्ध्ये राणा सुंथ यार्ने भिक्ठांचा 
पराभव करून पूर्वीची राजधानी बह्मपुरी ताब्यांत . घेतली 
या राजधानीचे नांव बदलून सुंथ असं दुसरं नांबर ठेवि 
सस्थान काहा !देवस अप्रदाबाद येथोल सुलतानांच्या 
ताढ्य़ांत ब पुर्ढे शिद्याच्या ताब्यांत होतें. हळी हु संस्थान 
ब्रिटिशांच्या रेवाकांठा येथील पोलिटिकल एजंरच्या नज्ञरे- 
खाला आहे. येथोळ राजाला ९ तोफांच्या सलाभीचा 
आहे. संस्थानच तत्पन्न दोनं लक्ष पये आहे. 


मान 


सैद्रकन 


खुंदरबन-बेगालच्या उपसागराच्या किनाव्याछा, हुग- 
ळीच्या भुखापासून झेघना नदीच्या मुखापर्यंत पसरलेला 
१७० शेल लांचौचा व ६० ते «० सैल रुंदौचा विस्थीण, 
जंगली ब दलदलीच! प्रदेश. ह्या वनांत सांपंडणाऱ्य़ा सुंदरि 
झाडाच्या नांदावरून याला सुंद्रवन असं नांव पढ्लेल 
असावे. ह्याच क्षत्रफळ ६५२६ चोरस मेळ असन त्यापेडका 
२९४१ चोरत भेळ तोवसपरगण| जिल्ह्यांत,२६८८ चो.मेल 
खुल्नामर्ध्ये, व ८९५ चौरत सेल बकरगांजांत आहे. सैंद्रवन 
हे गेंगा नदीच्या बेचकप्रा(डेल्टा)पैका खालच्य! भागांत असून 
त्यांतून उत्तरेकडून दक्षिभेकडे वद्ाणाऱ्या कित्येक खाड्या 
( नदोमुखे ) झाल्या आहेत. पेका पश्चिमेळ्डून पूर्वेकडे 
गेळ असतां लागणारी मुख्य नदासुखें म्हणने हुगळी, माटला, 
रेमरंगळ, माळंचा, इृरिणघाट, रबमाबाद व भेधन! ह्वा होत. 
ज्या प्रदेशांतून ह्या नद्या वहातात तो भाग नदाल 
गाळाचा बनळेल! असून, तेथ जमीन तयार होण्याची क्रिया 
अद्याप चाटू आहे. नद्यांना जोडणाऱ्या पुष्कळ शाखा असृद 
वा शाखाह्रि,असंख्य काल्यांच्या योगाने जोडल्या गेल्या | 
अलल्यामुळे ह्या प्रदेशांत नद्या, ओढे व जलप्रवाह यांड एक , 
जाळेच पत्तरलेळ अत्तन त्यांत लहानमोठी ब निरनिराळ्या । 
आकाराची किती तरा वेट तयार ज्ञालेली आहेत. बकरगंज- 
खेरीज इतर भागांत,छागवड फक्त उत्तरमयांदेजवळ काय ती ' 
झालेला आहे. हो बेटं सपाट व दलदलीचा असून दाट | 
अरण्यानें आच्छादिलेळा आहेत. जंगलांत मुख्यतः तुंदार 
नांवार्ची मसाल्याची झाडे ६ुष्कळ असुन, जेथ पाण्यांत 
स्वारेपणा कमी असेल तेथ ती जोरांत वाढतात. संद्रबनां- । 
तोल हाचे रह्िवाठी उंत्तरकडोल लगतच्या जिल्ह्यातन 
आलेले असून त्यांत खालच्या वर्गाचे हिंदु. च मुसलमान 
यांचा भरणा जास्त आहे. बकररगजञमर्ध्ये, आराकानच्या 
किनाऱ्यावरून आलेळे तुमारे.७००० मध लोक आहेत 
आक्टोबर व मे यांच्या दरम्यान बकरगंज, खुल्न[, फर९दपर 
कलकत्ता व इतर ठिकाणांहून जगल तोडण्याकारितां लांकड- 
ताड्यांच्या झुडील्याझुंडी येथे येतात. सुंद्रबनांत गार्वे । 
सुळांच नाद्दात, खुल्ना जिल्ह्यांत मोरेलगंज हे व्यापारास 
सुड्य ठिकाण झाहे. उत्तरेद्डे नवांन तयार केलेल्या बहुतेक 
जेसीडात भाताची लागवड होते.खुलना ब बकरगंज जिल्ह्यांत 
ऊस आणि सुपारीचा झाडे हातात. जंगलांत इमारतीचे | 
ब॒जळाऊ लांक मिळते, त्याचप्रमाणें सघ 
स्रेण, शिपा बशेरे तित्रत/हे सांपडतात. खुल्ना जिल्ह्यांत 
कालीगंज येथ देशी चाकू, शिंगाच्या फण्या, ब काळ्या 


पृष्कळ 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (खख) १२७ 


. रीस त्यांचा सब देशभर प्रसार 


। मध्य कित्यंक शतक्तांपथत हाऊ शकला नाही 
| काच्या अखेरोअखेरास ग्ररोपीय राष्ट्रं सुदानमध्यें 


तद्देशीय राज्यांचा व जायगरच्या 


मातीची भाढा होतात. तांदळ, सुपारी, व इमारतीलांकड हं 
जिन्नत. कलकत्त्यास पाठावेले जातात. पो्टैकेनिंग ( मारला 
नदीच्या कांडी ) पासून कलकत्त्यापर्यंत रेल्वे झाळेळी आहे 


त. कालब्यांचा दळणवळणाच्या काभाकरितां उपयोग 
. 


व... 


फ्रिका,साहारा व भिसर देश यांच्या दक्षिण 
र केपव्हडेपा लून सातवापर्येत पत्तरळेळा एक प्रदेश. 
श्रेटब्रिटनचे लोक या विस्तत प्रदेशाच्या फक्त परी भागासच 
छं योजितात वास्तविक या नांदांत भगध्यरेषेच्या उत्तरे- 
फ्रकेचा लमातेख होतो. एके काळी प्रव- 
ला निग्राशिआ व निश्रोऊंड नांधेंह्रि याच 
प्रदेशाला योजीत असत. मदानमंर्ध्ये पण्कळ राज्ये असून 

तां सवे सध्यां वृरोपीयन राष्ट्राच्या हुकमतीखाडा आहेत 
सुदाठची एकंदूर लांबी ४००० मेरू असन, क्षेत्रफळ 
२००००८० चोरस मेलांच्या वर आहे. हा प्रदेक्ञे साधारण 
उंच झाहे. ग्रेथील हवा उष्ण असून नद्यांच्या खोऱ्यांतून 
ती फारच रोगर असते. येथील रहिवाशी खुद्द निस्नोबंशां- 
तील असून त्यांची मुळची संस्क्ाते पोरस्त्य आहे. ९ व्या 
शतकाच्या सुमारास अरबी वचेस्व व मुसुलभारी पारमाथे- 
साधन यांच; येथें प्रवेश झाला व ११ व्या शत्तकाच्या अखे. 
झाला. न्युबियांत तहेशीय 
शिस्तीा राज्ये झसल्यामुळे महंमदी घराचा प्रसार पर्वे सुदा न- 
1९ व्या षत- 
' कतुमकतु 


हां 


: होऊन वसला. 


सुदान देशाचे राजकीय दृष्ट्या वार विभाग करतां येतात. 
पहिल्या भागांत बांडु, फ्युटा जेलन, मोसिना, मोसी ह्या 
वळणांतील सवे राष्ट्र- 


नातांचा समावेश होतो. शतकाच्या अखेरीस 


१९ व्या 


(2 १ चा *_ कथ कब 
। हा सव राज्य फ्रन्सच्या सत्तेखाली आली वया भागात 


फ्रेंच सुदान हें नांव प्राप्त झाळे. 
ण्यांत येऊन फ्रेंच सुदानच्या बऱ्याचशा भागास आतां 
“ अपरसेनिगाल, ? १ “नायगर कॉलनी ? अर्शी नांबे मिळाला 
आहेत. दुसरा बहुतेक सर्वे भाग उत्तर नायगरियाच्या 
ब्रिटिशतरक्षित संस्थानांत मोड्तो या भागांत सोकोटोच 
उडताना राज्य व त्यावर अवलंबून असलेल्या केनो, बिडा, 
आअराआ थेथीळ अमीरशाही यांचा समावेश होतो. वागेरमी 
यथाल सुलतान राज्ये झाणि कानेम चव वाडाइ यांचा मिळन 
तसरा भाग झालेला आहे. या भागाचा फ्रच कांगोमध्य 
समादश हातो चवथ्या भागांत १९ व्या शतकांत इज्िप्शि 


१९०० मर्थ्ये हृ नांव गाळ- 


यन लाकांनां जिंकलेला पण सध्यां ई/जिप्त व ग्रेटाब्रिटल 
सवे र!ज्यांनां 


आरलढोइजव्शियन सुदान 
वाचक नांब आहे 
आंग्लोईजिप्शियन सुदा न.---१८८ 
पूवा म्हणजे माहदी महुष्रद अ 
हा प्रदेश हूजिप्शियन सुदान 
१८९६-९८ पासन यथे ग्रटां 
सत्ता स्थापन करण्यांत आली 
पूवस तांबडा संसद 


अस समुच्यथ- 


१ त८४ च्या 
हैमद याच्या बंडाच्या पवी 
च 
जाह 
चा सयक्त 
या प्रदेशाच्या उत्तरे हजिप्य 


इरिट्रिया व भब॥नेया; दक्षिणेस 


मेत फ्रेंच कांगो हे देश आहेत. याची दक्षिणोत्तर लांबी 
१२०० भेल व पृरवेपाश्चिस रुंदी सुमारें १००० मैल आहे. 
क्षत्रफळ १०१४४०० चोरस मेल आहे. 

सुदान देश दक्षिणोत्तर नाईल नदोर्न व्यापलेला आहे. 
येथें तांबड्या समुद्राशी समांतर असलेली गिरेराजी भ्हणजे 
सुदानमधील अत्यंत उंच भाग हाय सदानमध्ये चांगली वेदर 
अर्शी फारच थोडी,त्यांत ' पोटं सुदान ' व सञाकिन ' हां मुख्य 
हात.येथील हव! अति उष्ण असते.मध्यभागांत तर उन्हाळा 
कडाक्याचा असतो. हिवाळ्यांत देखील दिवसा उष्णमान 
बरेच जास्त असत. असें जरी आहे तरी हवा आरोग्य 
कारक आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर 'पऊस फार पडतो. 

१९२३ साला येथोल लोकसंख्या सुमारे ३० लाख होती 
आंग्लो-इंजिप्शियन सुदानच्या उत्तर भागांत हॉभटिक आणि 
सेमिटिक या राष्ट्रजञाता राहतात. अबाबदा, बि!रिन, हाडे- 
डोआ, जाप्रालिन वंगेरे इनर बर्‍याच मिश्र जाती आहेत. 
सदानो राष्ट्रजाती ह्या साधारणतः आळशी आहेत. घरगुती 
शुलामगिरी अजुन प्रचारांत आहे. अरबी भाषा बोलणाऱ्या 
लोकांत शिक्षणाची आवड दिसून येते डागोलीज लोक हे 
फार दक्ष व्यापारी आहेत. 

प्रांत विभा ग.--डारफुर हे तदेद्यीय अंमलाखाला 
आहे. बाकीच्या सुदानचे प्रांत पाडलेले असन त्या प्रांतांचे 
पुनः पाटावेभाग केलेले आदत त्यांनां मासुरिआ असं म्हूण 
तात. 

शतावबइतरचउचद्योगध दे.-णडुरा हें धान्य मख्यत 
उत्पन्न करण्यांत येत. कारण हृ सुदानी लोकांचें मुख्य खाद्य 
आहे. गहू व जव यांची देखील बऱ्याच मोठ्या प्रमाणांत 
लागबड होते. नाईल नदीच्या खोऱ्यांत खजराची उत्पासे 
हात. सुइमृग व तीळहि होतात. येथे कापसाहि पिकतो. जेझिरा 
पाटबधाऱ्याच्या योजनेसुळ एक लाख एकर जमीन काप- 
स!च्य़ा लागवडीखाली येईल. उंट, घोडे व गुरे यांचे कळप 
म्हणजेच अरबांची संपत्ति होय. हे लोक शद्दामगाडरे पाळतात 
कारण त्यांच्या पिसांनां चांगली किंमत येते. गुर, पेढ्या, व 
बकरा यांचे कळप निग्रो जातीहि पाळितात 

ख निज संप ति.-गावेत ( तांबडा समुद्रप्रांत ) येथ 
एक चांगली सोन्याची खाण आहे. सन १९०९ भरध्ये 
४५०० ओस सोनें खारणीतन निघाले. कोरडोफान येथे अल्प 
अम्तागांत सुवणरजःकण सांपडतात. डारफुर येथ अशुद्ध 
छाखंड सांपडतें. कित्येक भागांत तांबष्टि सांपडतें 

व्या पा र.--डिक, हस्तिदंत, शहामगाची पिस, खजर 
आणि रबर हे निर्गत व्यापाराचे मुख्य जिन्नस ह्वात. जगांत 
डकाचा पमृर्य प्रवठा सहान देशांतून हातो. ३९२३ सालो 
२२४२५ रन डिंक बाहेर रवाना झाला. कापसाचे सामान 
रुणाक, तांदूळ, साखर, इमारती लांकूड, तंबाख, लोखंड 
अजेसामुग्री इत्यादि वस्तू आयात व्यापाराच्या होत. वाडी 

२६ 


महाराष्ट्राय शानकोशछ. (स ) १९५ 
म क 

क स - 

युगांडाचें संरक्षित संस्थान व घेल्जिअन कांगो: झअ[॥णि पाश्र- 


खुदान 


हाह्फा ते खाटुमपर्यंत एक रेल्वे आहे;तिचे फांटे पो सुदान 
करोत्रा ( डोगोला प्रांत ), सेन्नार, व एल भोबोद या 
ठळाणा गळ झाहेत. कसाला ते थामिआमपर्यंत २१५७ सेल 
लाषाचा एक रल्व फांटा आहे. एकंदर आगगाडी १८०० 
भेळ लांबीची आहे. नाईळ नदोच्या नावा जाण्यासारख्य़ा सर्व 
प्रवाहातून सरकारी भागबोटी ज!तात. च 

झासनव्यच स्था.--ब्रिटिश व इंनिष्शियत सरकार 
यांच्य़ा दरम्यान झालेल्या १९ जान्यआरी १८९२ सरधोल 
करारमदारांप्रसाणे येथील राज्यव्यत्रस्था चालते. इनिप्तने 
प्रेटा्रिटनच्या संमतीने नियुक्त केलेला गव्हमेर जनरल सर्व 
राज्यकारभार पह्ाठो. १९९० मुर्ध्ये गव्हनेर जनरलला 
सल्ला देण्याकांरेतां म्हणून ४ अधिकारी ससासद व दोन ते चार 
बन आंधद्मारा पण सरक!रनियुक्त सभासद यांच मिळन 
एक कान्सळ [निसाण करण्यांत आलें. प्रत्येक प्रांतावर 
गव्हुनर असून तां खाटुन येथोल मध्यवती सरकारास 
जवाबद,र असतां. गव्हनरजनरळ व इतर वरिष्ट खात्यांच्या 
नम्नलदाराच्या जागार्‍या फक्त यरोपियनांनांच व्यापलेल्या 
आहेत. दुय्यम अधिकाराच्या जाऱा तेवढ्या इंनिप्शियरन 
लोकांनां दिलेल्या आहेत 

न्या य.--सुदानी कायदे हे कांहीं अंशी हिंदस्थानांतील 
कायद्यांवर व कांदा. अशी इंग्रजो छायद्यांवर बनाविलेले 
आहेत. खाटुम येथ एक हायकोट आहे. त्याचें काम इक- 


| डील हायकाटोप्रमाणेच बहुतेक असते 


शिक्ष ण.-र्‍लोकशिक्षणाचं एक वेगळे खातें असन 
त्याची सन प्रकारच्या शाळांवर देखरेख असते. प्राथमिक 
दशा शक्षणाच्या श!ळा ( कुत्ताव ) ९६ आहेत; त्यांत 
अरबी भाषेचें शिक्षण देण्यांत येत. सुख्य मख्य शहरांतुनहि 
९ प्राथामक शिक्षणाच्या शाळा आहेत; तेथे इंग्रनी व अरबी 
साषा आ[ण गणिताद वषय शळावेलं जातात. या शाळ- 
ताल शिक्षण संपल्यानंतर विद्याथी गोडन दोलेञांतील 
दुव्यम शिक्षणाच्या शाळत जातात. कांही सुलींच्याहि शाळा 
आहेत. दान तरकारी ओद्योगिक शाळा खार्टुल व भोमडुमेन 
येथे झहेत. खाटुंत येथ ' गोडन कॉलेज ? नांवाचे एक 
महादिद्याळय असून त्याऊाच जोडन एक दुख्यम शिक्षणाची 
शाळा आहे. या महाविद्यालयाला जोडन शास्त्रीय शोधा- 
करितां म्हणन शात्रप्रयोगालयेंहि आहेत 

देशाच्या संरक्षणाचे कार्य आतांपर्यंत इजिप्शियन 
सन्याच्या शिरावर होते पण १९२४ साळी इजिप्शियन सैन्य 
कमी करून'सुदान डिफेन्स फोसे'नांवाचें दळ तयार करण्यांत 
आल.हृ दळ गव्हनरजञनरला पूर्ण राजनिष्ठ असेंच असते 

इति हा स.--इंजिप्तने पुदात देश जिंकीपर्यंतचा सुद्षानच्या 
दाक्षण भागाचा इतिह्वास संगतवार लिहून ठेवलेला नाही.उत्तर 
भागात म्हणजे इथिओपिया अथवा न्यूबिया यावर इंजिप्त 
देशाने आपलं बचस्वब ओलांड साम्राज्याच्या वेळींच बसाषेहे 
होते. कांहीं कालानेतर मोगली राज्ये उदयास आली 


स्ऱ्दान 


न्यबियन लोकांना ६ व्या शात्तकापर्यत्त 
रल नव्हता. अरबांनी ७ न्या शतकांत उत्तर आफ्रिकेवर 
स्वारी करून सवेत्र इस्ल'मी घभ पसरविला. परंतु न्यूबिया 
त्यांच्या तावडांतून सुटला होता. कालगतौर्ने न्यूबियाचें राज्य 
नष्ट होऊन तेर्थे डांगोला ब आलोझा हा ख्रिस्ती राय 
उदयास आली. तीं १४ न्या शत्तकाच्या मध्यापर्यंत अस्ति- 
त्वांत होती. पुढें अरवांनी सेन्नार प्रांतावर चाल केली. त्यांनीं 
तेथीळ निम्नोशी मिश्रविवाहू करून तेथील लोकांनां इस्लामी 
घमाची दौक्षा दिळी. १७ व्या शतकाच्या सुमारास या 


बाटग्या इस्लामांचें * फुंज ) नांदाचे बलवान राज्य नाइंलवर । 
अमर डंकास यानें 


उद्दयास आलें. फुनाचा पहिला राजा! 
१४८४ ते १५९६ पर्यंत राज्य केल. १५९६ त गादीबर 
आलेल्या अलालान राजाच्या कारकोरदीत क्षेत्नारची कोर्ति 
बगदाद-केरोपर्यंत पोह्ांचली. १८ व्या कतकाच्या आरंभी 
सेन्नार व आमिसीनिया यांच्यांत युद्ध झाले व अबितीनिया 
पराभव पावला. १८ व्या शतकाच्या अखेरीस *' हामेल| 
लोकांनीं फुजांची सत्ता हिरावून बेतली, 
सेन्नारच्या मुख्य राजाला जुमानीतनासे झाले. ही अंदाधुंदी 
इजिप्तने सुदान निंकीपर्यंत चालली. 

१८२२ त सुदान इंजिप्तनें निकला. इजिप्तच्या सेनिकांनी 
विजयमदाने धुंद होऊन अत्याचार केल अस म्हणतात.ईनिप्त 
सरकारचा प्रतिनिधि सय्यद यचे 1८५७त येथील गुलामगिरी 
बंद केल्याचे नाहार कॅल व पुढील सुभेदारानंहि ती अजीबात 
बैद्‌ करण्याचा सारखा प्रयत्न केला परंतु त्यांत म्हृणण्या- 
सारखें यक्ष आलं नाहीं. १८७५ च्या सुमारास तुएझपासन 
केप ग्बारडाफुइपर्यंतचा सबंध समुद्रकिनारा इंजिप्तर्ने काबीज 
केला, व ठिकठिकाणी आपली लष्करी ठाणी ठेविळी. १८७७ 
त नाडेन नांवाचा ब्रिटिश मनुष्य सुदानचा गव्हनेर नेमला 
गेला. त्याने डारफूरमधील वडाचा बीसोड केला व नुला- 
मांच्या न्यापारास आळा घातला. १८८० मध्य फ्रेक ळेप्टन 
यास गव्हनेर नेमण्यांत आहें. ब यावेळीं सुदानच्या पुनघेट- 
नेची योजना जीं तयार झाली द्ोोती ती अंमलांत आणण्याचा 


ख्विस्ती धर्मे र्बीका- । 


। 
| 
| 
| 


मांडलिक राजे 
| महादीयांचा पूर्ण मोड झाला व सुदानमध्यें ब्रिटिश व इंजिप्त 


महाराष्ट्रीय क्ञानकोढा. (ख ) १९८ 


खुपारी 
सैन्य व महादी यांत पाहिळी चकमक झडली. १८८२३ मध्ये 
महार्दांन ५०००० इजिप्शियन सेन्याची कत्तल केळी. या- 


चद 


योगानें महादास जोर चढला. व सेन्नारचे स्वामित्व मिळाले. 
१८८४ मर्ध्ये त्यानी ळंपूटन गव्हनरात देखीळ केद केल. 
१८८२ पासून इंजिप्तच्या लष्करावर ब्रिटिशांची हुकमत 


। अले.ब्रिटिश तरकारनें जनरल गॉडनला खाटुम येर्थे पाढविर्ले. 


इंजित्त सरकारचा बेत होता परंतु अचानक महादी प्रकरण 
1 


उपस्थित होऊन सबेच नेत जागच्या जागी राहिले. 

महादी प्रकरण:---या चळवळीचा मुख्य उद्देश इनिप्तची 
सत्ता उलथून पाडण्याचा होता. कर गोळा करतांना अधि- 
काऱ्यांनीं केळले अत्याचार ब गुलामांचा क्रयविक्रय करण्या- 
पासून ब्यापाऱ्यांस पराबृत्त करण्याकरता योजळेळे कडक उपाय 
हे या. बँडास कारणीभूत झाले. महमद अहमद नांवाच्या 
एकी माणसाने महादी म्हणजे इस्छाम धर्माचा मागेदशेक 
अर्से स्वतःला जाहोर केलें. त्यानें साबेत्रिक समता, संपत्तीची 
समत विभागणी इत्यादि तत्त्वांचा पुरस्कार करून लोकांच्या 
मनांत सरकारविषर्यां हरेषाची भावना उत्पन्न केली. असंतुष्ट 
ळोक त्याच्या भोवती भराभर जमुं लागले. ब इंजिप्तविरुद्ध 
बुद्ध पुकारण्याइतके णि त्य़ांनां आळे. १८८१ त इजिप्त 


याना 


पण २५ ज्ञाने १८८५ रोजीं बंडवाल्यांनीं खार्टुम काबीज 
केळ आणि गोंडेनचा खून पाडला. यावेळी ब्रिटिशांनी माघार 
घेतली. परंतु इतक्य़ांत १८८५ च्या जनमर्ध्ये एकाएकी 
महादोचा अंत झाला. पुंढें त्याचा एक हस्तक मुख्य झाला. 
त्याचे राज्य म्हृणजे अनियंत्रित लष्करी सत्ता होय. त्या 
योगार्न सुदानचे क्षतको व व्यापार या दृष्टीनें अतिशय 
नुकसान झालं. मद्दादींच्या अनुयायांनी इंजित्त देश जिक 
ण्याचा प्रयत्न केला पण टॉस्को येथाळ पराभवाने तो सपदोळ 
फसला. त्यांची ओमडुमेन द्दी आपली राजधानी केली. व 
यूरोपिय़नांनां «दूत ठेवून त्यांचे फार हाल केल 

पुढें इजिप्त व ब्रिटिश सरकार यांच्या जोड प्रयत्नाने 


यांची संयुक्त सत्ता प्रस्थापित करण्यांत आलो. व तशा 
अथीचा करारनामा १९ जानवारी १८९९ रोजी झाला. 


वरिष्ठ सत्ता सुदानच्या गव्हूनेर-जनरळला देण्यांत आली. 
ब सुद्धानवर विजय मिळविणारा लाड किचनेर यासच पाहिला 
गव्हूनेर नेमण्यांत आलं. राहिलेले बंडखोरप्रात व लोक 
यानंतर जिंकण्यांत आलें. लवकरच शांतता 
प्रस्थाधित झाल्पाने लोकाशिक्षशाकडे लत्ञ देण्यात सरकारला 
फुर्तत मिळाडी. नाईळ यातून तांबड्या सपुद्रापर्थयंत आगगाडी 
करण्यांत आळी व काले, प!टबधारे बांधले. 

खदास-- वेदिक कालीन एक प्रसिद्ध राजा. दाशराज्ञ- 
बुद्धार्ताल हा नायक असुन याचा करवेदांत बऱ्याच सृक्तांतून 
उल्लेख येतो(ब्ुद्धपूवंजग प्रकरण ३ व ४ पहा).हा दिवोदासाचा 
सुलग किंवा नात असावा. याला पेनवत असाह संशधण्यांत 
येत. वतिष्ठ व विश्वाभेत्र याचे पुरोहित होते 

खुंदोपखुंदू--हिरण्यकशिपूच्य़ा वेशांतील निकुंभ नातक 
दत्याचे पुत्र. या उभथतांनी विध्याचळ पर्वेतावर मोठे उग्र 
तप केलं. त्याच्याये[ग[न ब्रह्मदेवापातून यांत असा वर 
मिळाळा कौ; तुह्या एकमेक्रांत न माराळ तोंपरत अपर 
रहाल, पुढ हृ फार बलिष्ठ होऊन त्रलाकयाला त्रात देऊ 
लळागल. तंव्हा या उभयतांमध्य कलहू उत्पन्न करण्याकरतां 
इंद्रान तिळात्तमा अप्तरा पाठविली, तेव्हां उभयतांत तिच्या- 
करतां कलह होऊन ते एकमेकांस मारून मेळे. 

खपारी--हिंदु लोकांत कोणतेहि धभेकृत्य करतेवेळी 
सुपारी अवश्य पाहिजे. गणपेतिपूजनाच्या वेळी गणपतीची 
स्थापना सुपारी ठेवून करतात. यावरून सुपारी कार प्राचीन 
काळ!पाबून हिंदु होकांस माहोत भाहे अर्त ह्विसते. पगीफल- 
धृगकल ( सुपारी ) या शब्दापासनच पोफळ हा शब्द आला 


कळल औऔओऔओऔओ  ई भई क १०२०२५२ ० 


| 
| 
| 
| 


सुपारी 


महाराष्ट्रीव शानकोश. (स ) १९७ 


खुपारी 


आहे. पोफळ हा शब्द आतां झाडालाहि लावतात. खपारी 
अगर पोफळ ( अनेकवचन-पोफळें ) हा शब्द फळाला 
लावतात. तुपारी हा शब्द कानडी तोप्पुसपान, अरिकर्झाड 
या शब्दापासून आला असावा. सुपारीची लागवड चीन, 
मलया, ब्रह्मदेश, बेंगाल, सिलोन, मलजन!र म्हेततृर याठिकाणी 
फार आहे. भुबई इलाख्यांत याची लागवड गोवा, कारवार, 
रत्नागेरी, कुलाबा, ठाणा या जिल्ह्यांत आहे. विशेषतः कार- 
वार जिल्ह्यांतील शिरत्ती, सहद्ाप्र येथाळ सुपारा फार 
शासद्ध आहे. कुलाब| जिल्ह्यांतील श्रीबधेन येथील सुपारीचा 
राठा फार दामांकित आहे 

धुपाराला उष्णव दमट हवा लागते. शिवाय समुद्राकेना- 
यांपासून फार लांव अतरावर ती होत नाहो. डोगरी बागा- 
इती जमीनीत हिची लागवड करतात व तिच्या पद्धती 
भिन्न भिन्न आहेत. 

कारवार जिल्ह्यांतील लागवड,--डोगरी वागाइती 
सुपारीची लागवड दोन डोंगरांच्या खोऱ्यांत करतात, तिरसी, 
सिद्दापूरकडाळ डोगरांच्यामरध्ये ज्या बागा आहेत त्यांची 
जमीन फारशी खोल अतते असं नाहो. जमीन खोल नत्तळी 
तर झाडांच्या मुळ्या खोल जात नाहोत, म्हणून पोफळी 
कदाचित वाऱ्याने पडण्याचा संभव असतो. परंत या बाया 
खाऱ्यांत असल्यामुळे त्यांनां वाऱ्यापासन फारशी भीति 
नसते. जमीन डोंगराच्या पायथ्याला असल्यामुळें पाण्याचा 
निचरा उत्तम हाण्यासाठां मधून मधून चर खणावे लागतात 
वे माता धुपन नाऊ नये म्हणन मातावर पानांचे वगेरे 
आच्छादन घालतात. जवळ जंगल पुष्कळ असल्यामुळे त्या 
पासून लावड़ी (मळते अर खतासाठी पाला व फांद्या मिळतात. 
शिवाय चार वर्षांनी एकदां माती धाळावी लागते तीहि 
आयती जवळच मिळते. जो जर्मान पिंवळट, तांबडी व 
खोल असुन चिकण नसते अश्या जमीनीला कांगदाळ अस 
म्हुणतात. हिच्य़ांत पाणी धरून ठेवण्याची शाक्त चांगली 
असते. ही पावसामुळे किंवा पाण्याने फारशी वाहून जात 
नाहीं म्हणून अशी जमान सुपारीला उत्तम समजली जाते. 
हा न मिळळ तर तांबडी जमीन घेतात. तांबड्या जमीनीला 
वरणाचें पाणी नेहमी-बेशषतःफूल येण्याच्या वेळी-न मिळल 
तर फुर्ळे ब कोवळ्या तुपाऱ्या गळून पडतात. पण काग- 
दाळ जभिनीची तशी स्थिति नाही. जमीन जरी कशीहि 
असलो तरी पुपारीचें उत्पन्न खत किती व कोणतें देतात 
यावर अवलंबन अस्ते. बिहिर्रांचे पाणी देण्याचे कारण 
केव्हांच पडत नाही. कारण पाटांतून पाणी नेहर्मी वहात 
असल्यामुळं जमीन सदोदित आल रहात. ज्या ठिकाणी 
पाणी बिळत नतेळ त्या ठिकाणी लहान लहान होद बांधून 


त्यांत झऱ्यांथे पाणी घेतात. आणि ते लागेल तेव्हां बागेला . 


देतात, विशेपतः ते मारचै-एाभ्रेळ माहेन्यांत आढ. दिवसांनी 
एकदां देतात. रोपासाठी सपाऱ्या वांगण्या? झाडांच्या 
स्हुणजे ब्य़ांनां निदान दोन शिपुर्ट(बड)भेतात व सुपाऱ्याहि 


1 


मोठ्या असतात अश्या तोस वर्षांच्या पोकळीच्या घेतात. 
सुपाऱ्या चांगल्या; पिकून त्या गळू लागल्या म्हणजे शिंपूट 
झाढाबरून अलगद उत:१:7, खाळों टाकून देत .नाहांत. 
सुपाऱ्या देठांसह काहून वरची साले काढल्याशिवाय वाफ्यांत 
उभ्या लावतात. वाफे चांगले खणून त्यांतटुपाल्याचें व शेणाचे 
खत गुंठ्नाला अर्धा गाडी याप्रमाणे घालतात. अर्ध्या गुंठ्यांत 
आठशे रोपे तयार होतात; त तेबढीां एक एकराला पुरे 
होतात. बाग पर्वाची : असल्यास: रोपे विकृण्यासाठो किंवा 
मेलेल्या झाडांच्या जागो लावण्यासाठो त्यांचा उपयोग होतो. 
दोन महिन्यांनी रोपे रुञजल्यावर वरचं केळांचे: :आच्छा- 
दन काढून टाकतात. रोपे सहा इंच वाढल्यावर ते पाण्याच्या 
कडेला दोन दोन फुटांवर लावतात. रोपे लाबतेवेळी खडडांत 
केळीवा सोपट बारीक कापून खतासाठो घालतात. रोपे दोन 
वषाचे झाल्यानंतर ते कायम नागीं लावतात 

सुपारीच्या बागांतून निरनिराळ्या प्रकारचो झाड ळाव- 
तात. उदाहरणाथ केळी, पिऱ्यांचे वेळ, नागवेल ( प!नवेल) 
वेळदोडे, अननत्त इत्यादि. सुपारीच्या जमिनीची मशागत 
स[घधारणपण खालीलप्रमाणे होतेः 

ब्ध १ ळे॑ आगतेनिगते करणें;:पाट दुरुस्त करणें 


वब २९२र खत दुण; 22 १2 22 
वर्षे ३ र फक्त पाट दुरुस्त करणें 
वषे ४ थे खत देणें की व वी .: 
वषे ५ वे आगतेनिगते करणे , , ,, 


सुपारीचे उतान्न आगतेनिगते करणं व खत देणें यांवर 
अवलंबून अतते.कारण ज्ञमीन सुळांत बरीच निकस असल्या- 
मुळें १ विशेषतः चुना, फाल्फोरिक ऑसिड व पोटेंश हो दव्ये 
फारच कमी , असल्यामुळें बाहेरच्या खताची ब मातांची 
अत्यंत जरूरी असते. पोकळी लावल्यानंतर पांचव्या 
वर्षापासून फळ येऊ लागतें व त्यांचं भरप्र पोक दहाव्या 
वषापासून [बळे लागत.एका एकरामध्ये समारे ८०० पोकळी 
लागतात व त्यांपेडी फक्त निम्याच भर पॉक देणाऱ्या अस- 
तात. द्र झाडास बहुधा दांत शपुट [कवा ३०० सपाऱ्या 
येतात. सुपारी पिकण्याःवा हंगाम नोव्हेंबर ते .जानेवारीपशरत 
असतो 
कारवारकडळे सुपारीचे रोठे बहुधां करोत नाहीत. सपारी 
पिकण्यापूर्वांच झाडावरून उतरतात. उतरल्याबरोबर पुपाऱ्या 
सोठून त्य! पाण्यांत शिजविताह. तुपारींचा डोळा बाहेर 
 आह्याबराबर ती तयार झाली अते समजतात. संतर ती 
तानचार दिवस उन्हात वाळतात. रोज संध्याकाळी सपाऱ्या 
गोळा करून त्यांवर झांकण्र घाळून ठेवतात, नाहांतर त्यांवर 
दव पडून त्य़ा काळ्या पडयात. सुप[ऱ्या उकळह्यावर 
पाणी राहील त्य़ाच पाण्यांत आणखो सुपाऱ्या घाळन त्या 


। शिजवितात व पाणी कमी पडलछय़ास आणखी घालतात. यार 


प्रमाणे बऱ्याच वेळां सुपाऱ्या उकळल्यावर पाणी लाल होऊन 
ज्ञाते. फार जुन झलिह्य़ा अगर कोंबळ्या तुपा!ऱ्यांना २ गं 


1 


ह... . 


 स्ठुपारी 


चांगला चढत नाहीं यासाठी त्यांनां वरील वाण्यार्े एक पट 
देतात. केव्हां केव्हां पाण्याला रंग येण्यासाठी चुना व 
ऐेनाच्या सालीची राख -:ळतात.तुपारींचा भाव ३५॥१६ रुपये 
मण (२९ पोंड) असतो. कोंळणपट्टोत सुंबईपासून कारवार- 
पर्यंत समुद्रालगत सुपारीचा लागवड फार होत आपटे. या 
सर्व टांपूत श्रीवर्धन येथील सुपारी फार प्रसिद्ध आ? 
ठिकाणची जसरीन पुळणवट 


या सने 
याच टापच्या परवेच्या 
बाजला ढांगरी बांगाइती अमिनीत कारही ठिकाणी पाण्याची 
सोय असल्यास सुप[रीचो लागवड होत. परंतु तेथील पाक 
तितर्के चांगळ होत नाही.सुपारीची झार्ड(पोकळी)जर्शी ससुद्र- 
सपार्टाळा चांगली होतात तशी ती डोंगरावर होत नाहींत. 
कोकणांत श्रीवर्धनी रोठा द इतर ठिकाणची सुपारी यांमध्ये 
थोडा फरक आहे. श्रीवजेनच्या तुपारीत पांढरा गर जास्त 
असतो यामुळे सुपारी चांगळो साफ फुटते. व रोठा वजनदार 
व मोठा असतो. यामळे श्रीबर्धेनी सुपारीला 
चांगला येतो. सुपारीच्या ठळक अशा! 
आहेत; तुरट आणि मोहाडी अशा दोन जाती कोंकणांत 
समजल्या जातात. या ओळखण्याची खण म्हटली म्हणजे 
मोह।ची तुपारी गोड असून मुळींच तुरट नलते. ती खाल्ली 
असतां तोंडांत मुळींच चाथा रद्दात नाहो, सर्व विरघळून 
न्नाते. ती खातांना तुरट सुदारांप्रम्ाणे ळागत नाही 
पादसाळ्यांत सुपाऱ्य!बर एक प्रकारचा बुरा येऊन त्या 
गळून पडूं लागतात. या रोगाला कारवार 
रोग” अर्ख म्हणतात ब 


«> 
म्ग्द्े 


भाव नेइसी 
ज्ञाती फारच थोड्या 


जिल्ह्यांत “कोळे 
रत्नांधिरी जिल्ह्यांत गळ असं म्हृण- 


तात. सिरसी सिदह्दापूररडे लोक पावस'ळ्य़ांत शिंपुटावर 
“कोड” म्हणजे विर्‍्यांचा झांकणे वांधतात पण यापासन 


व्हादा तसा उपयोग होत नाहो. रोग हटाविण्याटा उत्तम 
उपाय म्हणज बोडामिश्रय मारणं हा होय. ह मिश्रण पाव- 
साळ्यांत माराद लागत असल्यामुळे त ठुपाऱ्यांवर विकटन 
रह्वाण्यासाठ] त्यांत रा व सांडा घालावा. दान पोड राळ व 
एक पोड सोडा एक ग्याठन प!ण्यांत तो स्दच्छ होईप£त 
कळावा (याला बहुधां एक तात लागतो ). पांच पोंड मोर- 
वृत ब पांच पाड कळीचा चुना हॉ बारा वारा ग्यालन 
पाण्यांत विरवून एकत्र केल्यावर त्यांत राळेचे मिश्रण ट'कार्वे. 
या मिश्रणाने म्हेसर संस्थानांत,कारवार जिल्ह्यांत व दापोली 
तालुक्यांत रोग बराच हटला आहे 
ज्ञा तौ, (१) पांढऱ्या सुपारीच्या जाती: ---गोवी मंगळुरी; 
रूपसड; कलकत्ता; अलिमय्रा; शरता; श्रोवधनी (२) लाल 
सुपारीच्या जाती:---मळबारी; कुमठा; सुरारकडी; गावा; 
वसई; सपळा; मालवर्ण,; दगुला; कलकत्ता 
का त.--सुपारी शिजवन अक काठतात 


र याळाच सपा- 
राचा वात सणतात 


पकळल्या सुपाऱ्या प्रातील्पा रांजणांल 
किंबा कल्ह्हच्या भांड्यांत पुष्कळ तास पाणी घालन शिज 
बितात. नंतर ह आधणारचे पाणी दुस 


ऱ्या एव्हा कल्डईच्या 
भाढड्यांत आतन आळू देतात ती अळटर 


माराख्राय ज्ञानकोश. (लख) १९८ 


। झिलोन, स्टेटसेटळध 


८>-२>>>-->->< 
८ 0--र्‍ा-0- :र्‍प्पाक्‍िसकसकणाणा टण? एशारशषा णा 07 र्‍णणाणाणा 


कापतात टोच सलपारींचा 
सुपारीच्या 


कात होय. कातडं रंगविग्यांत 
मताचा उपयांग होतो अस उडूणतात. जुन्या 
जखमा भरून यावयास तुपारीच्या कांवळ्य! फळांचा फार उय- 
योग आहे. 

व्पापा र --. हिंदस्यांनांत होणाऱ्परा सुयारीखरीज 
त्रा, व बीन या देशांदीळ सुपारी 


४7%... 


ढ 
डा 


3 


, इकडे येऊन खपते.तुपारांचा खप आपल्या देशांत फार अस- 


ल्यामुळे ह्या सालाचा व्यापारहि फार मोठ्या प्रमाणावर चालतो. 
आपल्या देशांत सुपारीची पेदास होत असुन सुद्धां भुमारें८० 
लाख रुपयांजी लुवारा वाहेर देशातून आपलेकडे येते. 
ह्यावरून सुपारीची लागवड दुश्यांत वाढावेण्यास किती वाव 
आहे द्दे तसजञन येइल 
खुर्पे--युवई, डुग जिल्हा, मिमथडी ताळुका. पुण्याच्या 
अज्ञयीसत ३५ मेलांवर अडभद्नगर-सातारा रस्त्यापर ट्ट 
गांव आहे. गेथौळ लोकवस्ती सुमारे ५००० आहे. येथ 
एक ओरंगझेबार्सम बांधलेली फ़्ीद्‌ व आण्णाजाराव म्ररा- 
ठ्यांनी बांधलेले एक तुकोबाचे देवालय आहे.दुलऱ्या मुर्तिज्ञा 
निझाम शहानं शिवार्जाचा आजा मालोजो ह्याप्त ६६०४ 
मध्यें सुप प्रान्त व पुणे इनाम दिला होता. १७९० मर्ध्ये सुपे 
इ जुन्नर सरकारांतील एका परणव्याचा मुख गांव होते. 
खुफी--हृः गूढवादी सुलुलमानांचा पंथ आहे. या 
शब्दाच्या व्युत्पत्तीबद्दल बराच मतभेद असला तरा त्यांचा 
अर्थ निश्चित आहे. इस्लासमो घनोत गढवादाचा आरंभ ७ 
व्या शतकांत झाला. व हा गढवादू ख्रिस्ती घमोच्या परि” 
णामासुळ फकिरी वृत्तोने राहण्गायी प्रवृत्ति सुसुलमानांमर्ध्ये 
उत्पन्न झाला, त्या परवरत्तींच्या लोकांनीं उत्पन्न केल'; कारण 
सुफा पथा सुप्रासद्ध इतस मूळचे फककिरी वृत्ताचे होते अस 
त्यांच्या चरित्रपर माहितीवरून दिसतं. सकी पथ हा 
ख्यतः पुराणमतवादा! ( अाथाडक्‍क्त 3 होता. मळच्या 
फाकरी वृत्त॑च्५| तुफो पव इसनांच्प्र| दिचारांनां व मतांनां 
स्स्ळामा २ ऱ्या उतकांत नवे वेळण 'ागले. अल्ला हा एकच 
शाश्वत व अविदाशी अतून बाको सवे गोष्टी नवर आहेत, 
वगर अथाची वाकय कुराणांत आहेत. स॒फी पेथी विद्वानांनी 
हाच सनश्वरवाद ( पेनर्थाइझपम ) प्रस्थापित केला हं 
सवश्वरा म्रत सुफीपंथरी गढवादी विद्वानांनी स्वयंभेरणेर्थे व 
कुराणाच्या आधाराने प्रातेपाद्न करण्यास सरवात केली 
असण शक्य आह. तथापि त्याच्या विचारावर वित्ञा 
शतन ढटामत व बाद्ध घम यांच 
पाहूज ६1 गाष्ट र्‍ना्जवाद व्गाहू चक अशी वाझ्ये 


कुराणांत थोडी फार असून स्वत महनद पेगंबर गूढवादी 
( मिस्टक ) होता अस स्वष्ट दिसते. पण सुफोपैथी यांनी 
कुराणाच्या प्रत्येक वाक्यांत दे शब्दांत गूढार्थ अभिप्रेत 
ह) द, 7 न सुरू दल त्याम» कुराणाताळ एकाच 

याचे अनेक व परस्परविरोधी अ्थहे सुफी लोक करू 


ग 
डांगळे, महणून सुफी लोक म्हृणजे एक विशिष्ट मतवादी 


घर्म 
पारणामाहे झाला असला 
गूढा्थसूर 


मद्दाराष्ट्रोख जानकोष्. (स ) १९९ 


खुमेर 


पंथ आहे असे म्हृणतां येत नाहो. तरी पण कुराणाचा खरा 
अर्थ आम्हांलाच समजतो असे सुफो लोक मानतात व 
तदचुल्तार ऊुराण स्वतःच्या शिष्यवगाला शिकवितात. पुढें 
गूढार्थपर कविताहि पुष्कळ होऊ लागून फारशी वाडूमय़ांत 
अवू सय्यद, फरादुद्दीन अत्तार(पद्ा), जलाल अल-दीन रूमी 


(पहा) व जामी, महमूद शिस्तरी इल्ल अल फारेद. इन्न अल्‌ 


अरबी, नेमिसी ट्गेरे कती ललामभूत आहेत. 

सुत्रह्मण्य अय्यर डॉ. एस्‌ ( १८४२--१९२५४ )- 
एक पडासी पुढारी. वयाच्या १४ व्या वर्षी मट्रिक्युलळशनची 
परीक्षा पास्त झाल्यावर त्यांनीं कारकुनाची नोकरा धरलं. 
परंतु त्यांत त्यांनां समाधाय न वाटल्य़ामुळ त्यांनां डिस्ट्रिक्ट 
अञज्जाकडे वकांलीची सनद मिळावी म्हणून अज केला 
जज्जसाहेबांनी सनद देण्यार्चे लाकारल्यामुळें त्यांनीं खाजगी 
रांतीर्स अभ्यास करून १८६८ सालीं बी. एल चो परीक्षा 
दिली. कांडी दिवसत तहशोलदाराची नोकरी केल्यावर त्यांनी 
वकिली सुरू केली. वकिलळात यांची भरभराट होऊं लागली. 
दूरदूरच्या ठिकाणाहून त्यांनां बोळावणीं येऊं लागला. हा 
स काळ त्यांचा मदुरेक्त गेला. १८८४ सालीं त्यांनां कायदे- 
कोन्सिलचे सभासद निवडल्यामुळे ते मद्रासेस येऊन वकिली 
करूं लागले. मद्रासमध्ये हे पॉहदिल्या प्रतीचे वकील झाले. 
१८२५ मध्ये यांनां न्यायाधीश्याची नोकरी मिळाली. तान 
वेळां यांनीं चीफ जज्जाचह्टि कास केलं. हे युनिव्हसिटीचे 
व्हाईस चन्सेलर होते. त्यांनां एल्‌. एल्‌. डौची पदवी व सर 
हा किताब मिळाला. १९१४ सालो हे मद्रास शहरा भरलेल्या 


कॉग्रस'च्या ख्रागतमेडळाचे अध्यक्ष होते. हे नंशनल होम- । 


रूळ लीगचे आमरण अध्यक्ष होते.१९१८ताली यांच्यासंबंधी 
स्टेट सेक्रेटरी मॉटेग्यू यांनी अनुदारपणाचे उद्गार काढल्या- 
मुळें यांनीं आपल्या किताबाचा त्याग केला. ते थिऑसॉफिस्ट 
पथाचे होते. [चित्रमयजगत्‌ डिसबर १९२४] 
सुभद्रा--वासुदेव कृष्णाची कनिष्ठ भगिनी. ही उपवर 
झाली असतां बळराकह्ताच दुयावनास देण्याच ठराषेल हात.पण 
अजुनार्ने तापस वेष धारण करून तिचे दृरण केळे. सुभद्रेचा 


पुत्र अभिमन्यु डोय. 


सुमात्रा--डच ईस्ट इंडीज मलाया द्वोपसमृहांतील एक । 


बेट. याच क्षेत्रफळ सर्भोवताळची बेटे ( बॉका व बिलिरन 
खेरीज करून)सिळन १७८३३८ वारस झल साहे. परवकडाल 
पसी ब जञासम्बी या नद्या अनुकर्मे १७२ व ४९७ मेल पावेता 
नावन्य झमाहेत. सलाया द्रापसमूहाताल इत्तर बटाप्रमाण हृ बट 
भूमध्यरेषवर असल्यामुळे हवा फार उष्ण असते. येथें पाऊ- 
सहि बराच पडता. लोकसंख्या १९०० साळा ३५६८३३२ 
होती.पेकी सुमारें ५००० यरोपियन, ७३००० चिनी,५२०० 


अरबीा, ७००० इतर लॉक असन बाका सवे येथील रह्दिवारी । 
। झगा 


आहेत.यंथन काळा व पांहरीं पि्ये,यांब,डक,खाोचर,ग यफळ 
[यपत्री, कात, व रबर हा माल निगत होतो. पाश्चम 
भागांतून पाळेस्बेयची 


गांबों पाठवितात. सोन, कोळसा व तांबे हां येथौल खानेज 
द्रर्ये आहेत. 

इ ति हा स.--पादांगच्या उंचवस्यावर तांपडलेल्य़ा 
शिलालखांवरून ७ व्या शतकांत टानाह दातार येथे एक 
बलिष्ठ हिंदु राज्य असावें असें समजतं. आतां या स्याना- 
जवळच मेनांकाबोच (मुख्य) शहर आहे. या शिलाळेखांत 
सुमात्रास' आद्य जावा 'असत म्हटलं अ!हे. या काळचे हि्न्दा 
अवशष तरंच सांपडतात. डेळीमधील बुतार पेरतिबीजवळ व 
पानबी नदोवरील जाम्बी शहरांत,पालिम्ब्रेगामध्ये लाहाटच्य! 
वरच्या भागांत व आणखी बऱ्याच ठिकार्णी पडका 
हिन्दु दंवालयथ आहत. मुआरा टकुस येथ मखु 
अवशेष आहेत पागर झजुंग येथ संस्कृत भाषेत 
वरंच शिलालेख आहेत. हिंदुंप्रधाणें बत्ता लोक देखील 
आहढुम्बरात पूज्य मानतात.१३ व्या शतकांत इळू हृळ मसल- 
माना वमाच| प्रसार होऊन कांहां संस्थानांन तरया धमोचा 
जबरदस्त पगडा बसल. सेनांकाबो येथ प्राचीन जावाना 
भाषच्या ठिकार्णी अरबी लिपी चाळ झाली. सामुदेरा शहर ह 


। पैटाताल उत्तर भागांतील एक बलेराज्य होते.पसेईजवळच्या 


याच नांवाच्या खेड्याच्या जागो हे शहर असार्वे 


५*८सध्य यूरापयन लांकांत डिओंगा लायप्त नांवाच्या 
एका पातुसीजाकडून सुमात्रा बेटाबद्दल माहिती लागली 
यथ प्रथम पातुंगोज लोकांनीं वखारी घातल्या.परंत या शत- 
काच्या शेवटां डच लोकांनी त्यांस हांकन लावलें. यावेळी 
आ।शेनच संस्थान सवात बलिष्ठ होते. हळहळ इतर भागांत 
डच वघस्व स्थापन झाल. तसंच १६८५ सध्ये वॅकुलेन 
येथ इंथ्ज लोकांचा शिरकाव झाला होता. यांत व डच 
लोकांत लढा डागळा. वटा १८२९४ मध्ये तद्द होऊन इंग्रज 
लांकास सुमात्रा सोडून द्याव लागलंच यावदृल त्यांस मलाक्का 
[सिळाढ. 3८२५ च्या मे महिन्यांत इंग्रनांक्डन वेंकुलेन 
घण्यात आल. १९ व्या शतकाच्या उत्तराधात आपल वसैस्व 
स्थापण्याकारेतां भासपासच्या संस्थोनिकांवर बऱ्याच स्वाऱ्या 
कराव्या लागल्या. आतां बहुतेक छर्व बेटाचा शोधण्यांत 
आला असून या सवे भागावर डच सत्ता कायम झाला आहे. 


खमसर--पाश्वम आशियांतील एक 5!चीन रा. समेर हं 

व अक्कडबरोबर शिलालेखात आढळते. सेमि टिकेतर 
लखात कग हा शब्द तभरऐएवजा दिला आहे. सभेर म्हणजे 
दाक्षण बाबिलादया व अक्कड म्हणज उत्तर बाबिद्लोनिया 
अला समज हाता. नतर घुभेर व अक्कड म्हूगज्ञे सर्व बाबि- 
लोनिय! अला अर्थ द्वोऊ लागला सुमेर शब्दाच्या अथोतनधार्म 
घाटाळा आहे. बा[वबिळानियांची प्राचीन पस्काति समेरियन 
असाव (बुद्धपूवेजय, उत्तर. पृ. २६).बाविळोवियांतील प्राचीन 
ऊर उगेरे राजप सुथेरियन न होती (कित्ता, पृ. ३१- 


३४). सुमेरियन हे द्राविड महावंश्यांतीलळ होते अत हाळ्ये 


फोव डेलीची तंबाखू देखाळ बाहूर- | म्हणण आहे. तथापि या प्राचीन राष्ट्रासंबेथी अद्याप निश्चित 


असा इातेहाल नाह बावबिलो(नयाच्या हातेहातकारांना य! 
राष्ट्राला उजजेडांते लाणण्याचा बराच खटपट कला भञाह 


खरगाण--सुंबई, नाशिक जिल्ह्याच्या वायव्य. कोप- 
ऱ्यांतील एक लहानसं कोळी संस्थान. क्षेत्रफळ २३६० चारत 
भेल. डांगप्रभाण तुरगाण लस्थानांताह पुष्कळ लषट्ठान कहान 
डोंगर आहित. एप्रिळ च भे या महिन्यांखेरांज इतर वळ 
हुवा रोगट अरसठे. ब उन्हळ्यांत पाणी दुमिळ आणि खराब 
असतें. वार्षिक पाऊस ७० ईंच पडलो. संस्थानिक पवार 

र'ण्यांतील देवमुख आहेत. संस्थानिक नांदिकपासून 
७२ मेलांवर सरगाण येर्थे राहून संस्थानची व्यवस्था त्वत 
पटठ्ठातो. नाशिकचा कलेक्टर हा. लेस्थानचा पोलिटकल 
एजंट आहि. संस्थानची लोकसंख्या (1७२१ ) १४७१२. 
येर्थे मराठीची एक पोटभाषा बोलतात. १९०३-०४ सर्ध्ये 
हेस्थानचे उत्पन्न सुमार ६०००० हाते. देशमूख इंग्रज सर- 
कारला खंडणी देत नाही. 

खुरगुजा--मध्यप्रांतांतीलळ एक मांडलिक संस्थान 
क्षत्रफळ ६०५५ चारस मॅल.५1७०'- पप्रत बगाल्याताल छाटा 
नागपूर चस्थानांत यावा लमावेदय होत अत.संस्थानच्या तिन्ही 
बाजला नेसर्गिक डोगरी तट आपून पश्चिनेत कोरिआचा 
जगली भाग आहे. हीच येथील राजघराणे लालोच्या रक- 
सेल राजाच्या वेश्यांताल आहे अती देतकथा आहे. 
१७५८ त गॅग्रऊंड जाणाऱ्या मराठी सेन्याचन संस्थानवर 
स्वारी ळरून त्याला भोसल्याचे मांडलिकत्व कबूल कराव- 
यास लाविरू. १८१८ त वऱ्हाडच्या मुधोजी आतल्या 
झालेल्या तहान्वर्य ई संस्थान ब्रिटिशांकडें आले. संस्था- 
निकाला महाराजा अत्ता किताब अतून तो ब्रिटिशसरकारला 
चषक २५०० रु. खडणादाखल देता. रामगडच्या डाग. 
रांतीळ सुद्धा व जुबाचा ओसाड किल्ला च कोरांव लेणी 
ह्या संस्थानांतील महत्त्वाच्या पुराणवस्त आहेत 

लोकसंख्या (१९२५) ३७५६७९, येथील बहुतेक रहि- 
वाली द्राविड वेशाचे असून, बहुतेकांचा उदरनिवाहू शेतीवर 
तो. तांदूळ, गह, बाली, ओट, मचा, मरुञा, गोडली, 
डोन, हरभरा, कापूस ब ताग हे येस होणारे मुख्य शेतीच 
न्नस होत. संस्थानचे उत्पन्न सुमारे तीन ल'ख आहे 

खुरजमलु-ाभरतर्रचा जाट राजा. द्वा इ. स. १७५० 
मध्यें गादीवर आला.१७५१साला सुरजमहछू जाटाने अयोध्येचा 
नवाब, वजीर सफदरभंग यास रोहिले लोकांचे पारिपत्य कर- 
ण्याच्या कामांत मदत केलीच १७५२-५४ त सफदरजंगास 
मोगल बादशहाविसद्ध भदत केली. या कृत्याबद्दल जाटाचं 
पारिपत्य करण्यासाठी बादझडार्ब मल्हारराव होळकर व शिंदे 


१?! 21 र हश द्ध 


यांनां आपल्य! पद्तात बोळाविल ह्यो ( १३५ ४). १३७५६ त | 


रावाब!न कुषरीलळा नेठा घातला. या. नेळ्यांत मल्हारराव 


होळकराऱ्चा झुळगा खंडेराच गोळी लागून पढल्यामुळ मल्हार- 
रावाने जाराचा शिरच्छेद करण्याची प्रतिज्ञा 


केली. जाट 


पददाराषट्राय श्ञानकोश्य. (स ) २०० 


| जयाप्पा दिंद्याच्या आड दडला;तेब्हां नाइलाजाने होळकरान 
। ज्ञाटाशी सलोखा केला; व मराठ्यांचा जाटाशी तह जाला. 
| इ.स. १७६० मध्ये अबदालीस अटकेपार घालविण्याकरितां 
। सदाशिवराव भाऊ हिंदुल्थांनांत आला तेव्हां तौस हजार 
। कीज घेऊन सुरजमल्ल जाट त्यास येऊन मिळाला (१७६०). 
| पायदळ, तोफखाना, कविले त बुणगे यांनां मार्गच कोट 
! तरी किल्लयांत ठेवून खराठ्यांनी अफगाणांशी गनिमी 
। काव्याने लढावं अशी सुरजमळछमाचो सल्ला होती; परंतु ती 
। सदाशिवराव भाऊर्ने एकली नाही. शिवाय भाऊर्न दिछोच 
| छत तोडलेल जाटास आवडले नाही. म्हणून तो भराठ्यांस 
सोडन निघून गेला (१७६०). तथापि त्यान मराठे पानेपत 
येथ अडचणीत सांपडले असतां त्यांनां आपल्याकडून पैशाची 
' सद केळी व पुढे पानिपतच्य़ा युद्धांत मराठ्यांचा माड 
होऊन त्यांच्या सैन्याची दुदंश्ञा झाली तेव्हां पळपुटया 
लोकांचा त्यार्ने चांगळा परामषे घेतला (१७६१).पानिपतच्या 
, मोहिभेभतर अबदाली कंदाहारास परत गेलास पाहून सुरज- 
। मह़ार्न बादशाद्दी मुलूख घेण्यास आरंभ केला. व आप्रा 
, शहरहि घेतळ.५७६३ताली नर्जावखान रोहिल्यांशी लढतांना 
तो कामा आला. याचा कारभारी रूपराम कटारी होता. 
सखुरण--सुरण ह्या कंद आहे. त्यास प्रथम एक काब 


। फुटनो. तो हातभर वाढल्यावर त्यास कांटे फुटतात व त्यास 


पाने येतात. याच्या दांड्याचा रंग किड्याप्रमाणं विचित्र 
दित्ततो. सुरणाची लागवड नुजरार्थेत विशेष आहे, व ठाणं 


जबलपूर, नराक्षंगवर वंगेरे जिल्ह्यांत याची थोडीशी लागवड 
करतात. सुरणांत गोंडा व खाजरा अशा दोन जाती आहेत. 
खाजऱ्या सुरणाचा कोंब जराला तांबूतत व गोड्याचा स्वच्छ 
पांढरा असता. सुरणाची लागवढ चाळीच्या जमीनीत व 
। गोराडू जमीनींत करतात. देशावर मध्यम काळ्या जमीनीत 
। सुरण बरा पोसतो. गुजराथेत सुरण बागाईत पिकाशी फेर- 
। पार्लर्टानं करतात व सुरतेकडे सरणाच्या वाफ्यांत ते तयार 
| ण्याच्या सुमारास ( आक्टोबर महिन्यांत ) दधभोप- 
| याच्या [बया अळी करून लावितात. हा दोन्हीहि पिक 
1 
| 
। 


| जिल्ह्यांत वलई वगेरे समुद्राकिंनारी पट्च्यांत, कोकणांत, आणि 
। 
| 


घुवाराभअखर खलास हातात.दर एकरा सुमार ८००० पॉड- 
पयत भापळ येतात. सरणाचो परी वाढ हाण्यास चार वष 
लागतात. दुूरवर्षा पाक काढन त्याची पुन्हा पुन्हा लागवड 


। करावी लागते. सरणाला 


आल-इळदीप्रपाण जमीन तयार 
| करून वाफ तयार करतात. सुरणाच्या पिकाला खत फार 
लागत. ब दरवषा द्र एकर्री शेणखत २३०-४« गाड्या 


| द्या लगत, [शिवान वाफ्यांत तागाचे बना टाकून ताग २-३ 


। रट वाढल्यावर तो मोडून बाफ्यांत टाकतात. एकंदरीत 


। झुरण पालण्य़ास भुतभुशात जमीन ब पुष्कळ पोषक द्रव्ये 
तात. धल्याडदा पाण्यादर सुरणाचे कांदे चांगळे पोसतात 


इ* 


याचे प्रप्राण ( दुर वाफथांत )-पाहदिल्या वर्षी ६० ते 


। 
| 
| कद; दुसर्‍या वर्षी २०-४० कंद; तिसऱ्या गर्षी 


&€८ 


स्उ्र्ल 
१५ त २० सुरण; चबथ्या वर्षा ६-८ सुरण. सुरणाची लाग- 
वड दुरबर्षाी वेगवेगळ्या जमिनीमर्ध्ये करावी लागते. या 
पिकाला चार-पांच खुरपण्या कराव्या लागतात. पाणी जति- 
नीच्या मगदुराप्रमाणे ६ ते ३० दिवत्तांनां द्याव लागते. ह 
पीक खणून काढण्यास बराच खर्चे येता. कारण सुरणाचे 
गड्डे बरेच खोल असतात. याची खांदणी डिसेंबर-जानेवारी-- 
फेब्रुवारी पावेर्ता चालते. कोंकणांत सुरणाची लागवड करतांना 
दीड हात उंच व हात दीड हात घेराचे खडडे खणून त्यांत 
पुष्कळ राख व थोडी माती मिसळून ते अर्धे भरतात व आंत 
सुरणाच्या गांठॉ लावून वर नाती व राख घालून ते खड्डे भरून 
काढितात. नेतर्‌ चार-पांच वर्षे सुरण खणीत नाहींत. पांच 
वर्षानी सुरण दहा-बारा पोंड वजनाचा तयार होतो. एका 
गुंग्यांत बारा ते सोळापर्थंत गड्डे तयार होतात. सुरणाचे 
सरासरी दर एकरा उत्पन्न चवथ्या वर्षी १५ टन पावेला 
येत. सुरणाची उत्तम तऱ्हेची भाजी होते. सुरण पुष्कळ 
दिवस टिकतात. याच्या चकत्या तळून मूळव्याधीवर देतात. 
गोड्या सुरणाच्या पानांची त दांब्यांचाहे कोणी कोणी 
भाजी करतात. सरण दोन तान वर्षे जमिनींत ठेविला तरी 
नासत नाही. 

खुरंत, जि ल्हा.-ासुंबह इलाल्याच्या उत्तर विभागांतील 
जिल्ह्या. क्षेत्रफळ १६५३ चोरस भेल. जिल्ह्याचा वायव्य 
भाग व आऱमेय भाग यांच्यामर्ध्ये बडाद संस्थानची रंद 
पट्टी आहे. या जिल्ह्याचा पृष्ठभाग ससुद्रसपार्टांच्या वर १५० 
फुटांपेक्षा जास्त उंचावर नाहीं. कोम व तापी याखरीज 
जिह्ह्यांत दुतऱ्या मोठया नद्या नाहींत; परंतु दक्षिगेकडे 
खोल व होड्या चालग्याजोग्या खाड्या असन जिल्ह्यांतील 
माल बाहेर पाठविण्याकरितां व किनाऱ्याने नाणाऱ्य़ा लहान 
लहान होड्यांचां आश्रय घेण्याकरितां त्यांचा फार उपयोग 
होतो. सीन, तेन, व कनई या मुख्य खाड्या होत. या 
जिल्ह्यांतील बहुतेक जमीन काळी व नद्यांच्या खळमळीने 
झालेली आहे. सवे जिल्हाभर कमी-अधिक प्रमाणांत खजु- 
राची झाडं आढळतात; वब गांवांत आंबा, चिंच, वड, लिंबडो 
पिंपळ वगेरे फळे ब छाया देणारी झाडे सामान्यपर्णे दृष्टीस 
पडतात. सुरतेच्या आंब्यांचा स्वाद व. गोडी हा मुंबईच्या 
हपस किंवा पायरीच्या आंब्यासारखी असतात. सुरतच्या 
जेगलांत वाघ, चित्ते, अस्वल, रानद्ठक्कर, कोल्हा, तरस 
हरिण, काळवीट वंशेरे रानटी श्वापदे आहेत. ससुद्रापासन 
अंतर कप्तजञास्त असेल त्याप्रसार्णे हवामान भिन्न भिन्न आहे 
काहो ठिकाणी उष्णमान एप्रिलमध्ये १०९ 'प्यॅत चढतं 
सुरत शहरांत मध्यक उष्णमान ८२ असतं. आंताल भागा- 
पक्षां किनाऱ्याला पाऊस थोडा कमी पडतो. वार्षिक सरासरी 
पावसाचें मान ( चोरासी येथ ३५ इंचांपासून तो पाही येथ 
४२ इंचांपर्थंत ) निरनिराळय़ा ठिकाणी भिन्न भिन्न असते 

इतिहास:---हिंइुस्थानांतीळ ज्या भागांशी बूरोपियन 
काकांचा संब्रध पाहेल्याने आला त्यांपेकी सुरत हा एक होय 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. ( ख ) २०१ 


खुरत 


टॉलेमी (इ ल. १५० ) या ग्रीक भुगोल्ज्ञानं, पुलिपल 
( म्हणने कदाचित्‌ सुरत शहरांतील फुळ्पाद हा पवित्र 
भाग असाबा ) या व्यापारी ठाण्याविषयां लिहिलेले आहे. 
तेराव्या शतकांत, कुतुजुद्दिनाने अनाहिलव!डचा रनपूत राजा 
भीनदेव याचा पराभव करून रांदेड व सुरत गांबापय 


। चाळ केळी असं सुसुळमान इतिह!सक!र लिहितात. तरी ह 


यांव बरंच अर्वाचीन असावें अर्ते दितत. १३४७ त, मह- 
मद बिन तुघळखाच्या कारकीदीसध्य गुजराथत बंड झालं 
असतां राजाच्या सैन्यानें सुरत शद्दर ळुटन नेल  सिल्लांपा- 
सून पंरक्षण करण्याकरितां फेरोजझ तुघलखानें येथे १३७३ त 
किल्ला बांधला. अर्वोचीन सुरत शहर, गोपी नांवाच्या हिंड 
ब्यापाऱ्यार्ने १६ ज्या शतकाच्या प्रारंभी वसवृन त्यांत 
पुष्कळ सुधारणा केल्या अशी देतऊथ! आह. १५१२-१७५३ 
व १५३१ या सालीं पोतुर्गीज लोकांनीं हे जहर जाळल्यासुळें 
सुमार १५५६ पर्यंत अहमदाबादच्या राजांनी येथोळ किल्ला 
चांगला मजवृत केला. १५७३ त, अकबरास भिझो लोकां- 
पासून तं काबीज केलं; व तेव्हांपासून सुरत शहर व जिल्हा 
१६० वर्षेपर्यंत मोगलांच्या ताब्यांत होता. १५७३ नेतर, 
सुरत लगतच्या समुद्रांत पोतुगीज लोकांचे वर्चस्व पणैपण 
स्थापन होऊन त्यांनां कोणी प्रातिस्पर्धी उरळा नव्हता. पण 
१६१२ त युनराथच्या सुभेदारादे इंग्रज्न ब्यापाऱ्यांशा तह 
करून त्यांनां सुरत, खंबायत, गोपघ्रा व अहमदाबाद येथे 
ब्यापार करण्याची परवानगी दिली. पुढें त्यांनीं पोतुगीज 
लोकांचा पराभव करून, बादशहाकडून लवकरच फरसान 
मिळविळें व हिंदुस्थानांत पह्िळी वखार स्थापन केली. डच 
लोकांनाहि सुरतमध्ये वसाहत करून, तेथें वखार घालण्याची 
परवानगी मिळविली. 

ओरंगलेबाच्या कारकीदीत या जिल्ह्यावर मराठ्यांचे 
वारंवार हृल्ले होत होते.३.त.)३७०७मध्ये औरंगल्लेद मरण पोव- 
ल्यावर दिल्ली बादशहाचा सत्ता कसी होत जाऊन, शहराच्या 
तटबंढीपर्यंत मराठयांनी आपली सत्ता स्थापन केली. १७३३ 
सालीं सुरतचा सोंगल सुभेदार तेघ बख्तखान स्वतंत्र झाला. 
याच्या स्ृत्यूनतर सुरतेत बेबंदशाही माजली, इंग्रजांचे 
वचेस्व स्थापन झाले. पुढें ४१ वर्षे म्हणजे इ. स. १८०० त 
येथोळ नबाब जरी नांवाला स्वतंत्र होते तरी बहुतेक कारभार 
इग्रजज चाळचीत अत्तत,१३७९९ त येथील शेवटला नामघारी 
नबाब मरण पावल्यानंतर सुरत व रांदेड हो. ठिकाणें इंग्र- 
बांच्या पूर्णपणे ताब्यांत आली. नव्या नबाबाला फक्त नबाब 
&ा पदवा भाणे कांहां पेन्शन देण्यांत आलं. जिल्ह्यांतील 
कांही भाग वसह (१८०२) व पुर्ण (१८१७) येथील तहांत 
मिळला, व १८३५९ त सांडवी संस्थान इंग्रजांनी खालसा 
च याप्रमाण ह्ठांचा मिल्हा तयार झाला. 

लोकसंख्याः---या जिह्ह्यांत ८ मोठी ब ७७० लहान गांवे 
असून एकंदर लोकसंख्या ( १९२१ ) ६७४३५१ आहे. 
लोकसंल्येच्या बाबतीत मुंबई इलाल्याच्या २४ निलह्ह्यांमध्ये 


टी 


व... 


खुरत 


सुरत जिल्ह्याचा नेबर डुसरा लागतो.या जिल्ह्यांत सामान्यतः 
गुजराथी भाषा बडोलतात.लोकसंख्येपेकीं शकडा ६० लोकांचा 


उद्रनिवाह शेतीवर होतो, आणि फक्त शे. २५ लोक उद्योग- 


धद्यावर पोट भरतात. 


शेती व व्यापारः--काळी, हलकी ब भसर असे येथील । 
४५ __/५ ०. री > हर र) *_ षि ४ 
जमीनीचे तोह प्रकार आहेत. जिल्ह्यांत बहुतेक सव भागांत | 


रयतवारी पद्धत चाळू आहे. तांदूळ व ज्वारी हो मुख्य पिके 
असन गहूं, बाजरी, तूर, वाल, कापूस वगेरंची लागवडहि 
होते. जिल्ह्याच्या दक्षिण भागांत एरंडीची लागवड बरीच 


होते. बलस!ड ताळुक्यांताल पॅटिरी ज!तीचे बकरे प्रसिद्ध | 
आहेत. पूर्वी सुरतची किनखाब प्रसिद्ध असे; व सुरतेस जाडे 


भरडं रंगीत, सुती कापड आणि भडोच येथ मलमल होत 
असे. आफ्रिकेतून गेड्याचे कातडं आणून सुरत येथे त्याच्या 
सुंदर ढाली तयार केल्या जात. एके काळी, येथ जहाजे 
बांघण्याचें काम पारशी लोक करीत असत. हल्ला सुती व 
रेशमी कापड विणणे हाच जिल्ह्यांतील मुख्य उद्योग-धंदा 


आहे. सुरत शहरा गिरण्या आहेत. रेशमी किनखार्बाचे | 
व कशिंद्याचें काम अद्यापहि या शहरा होत असते. या 


जिल्ह्यांत एक मिठागर आहे. जिह्ह्याचा व्यापार सरत आणि । 
बलसाड हो शहरें आणि बिलिमोरा बंदर ( बडोदे संस्थान ) 
येथे केंद्रीभत झालेला आहे. धान्य, कापूस, मोठडाची फुले, 
इमारती लांकूड, व बांबू हे सुख्य निर्गत जिन्नस असून 
तंबाखू, सरकी, लोखंड, नारळ च विलायती कापड हे मुख्य 
आयात निन्नत आहेत.बांबे-बरोडा अँड संट्रूल इंडिया रेल्वे, 
या जिल्ह्यांतून ससुद्रकिनाऱ्यार्श| समांतर होत गेली आहे. 
जी. आयू. पी. रेल्वेची ताप्ती व्हंठी रेल्वे जळगांव (ख!नदेश 
जिल्हा ) स्टेशनपासून सुरतपर्यंत जाते. जिल्ह्यांत ८ ताळुळे 
आहेत. कलेक्टर हा साचीन संस्थानचा पोलिटिकळ एजंट । 
असतो. बांसडा, धरमपूर, डांग ह्या संस्थानांवराहि त्याचीच 
देखरेख असते. या बिल्ह्यांत गुन्हे फारसे घडत नाहींत. । 
सुरत,रांदेड, बलसाड,मींडवी येथील म्युनिसिपालिटयांखरीज 
इतर ठिकाणचा स्थानिक कारभार जिल्हादोर्ड व८<ताळुकाबोर्ड 
यांच्याकड आहे.लोकसंख्येपेक्ी श.१३.३कोक साक्षर आहेत, 
या बाबतांत मुंबई इलाख्याच्या२४ जिल्ह्यांत सरत जिल्ह्याचा 
नबर दुसरा लागतो. 
शह्ृर.-ासुरत जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण. तापी नदीच्या 
दक्षिण तीराबर असन लमुद्रापासन नलमार्गोनं १४ मेल व 
खुष्कोच्या मागाने १० मेल आहे. एके काळी ह हिंदुस्थानां- 
तीलव्यापाराचें मुख्य ठिकाण असून येथ हृक्की बराच ब्यापार 
चालतो. सुरत हृ बी. बी. अँड सी. आय्‌. रेल्वेचे स्टेशन 
असून सुंबईहून १६७ भेल दूर आहे. अठराव्या शतकांत 
सुरत हु लोकसंख्येच्या दृ्ीर्ने बः्याच मोठ्या शहरांत मोडत 
अस्ते. १७९७ च्या सुमारास या शहराची छोकवस्ती ८ लक्ष 
असाबी असा अंदाज आहे. १८४७ त सुरतची स्थिति 
अत्यत लाळाबळेली असून त्या वेळची लोकसंख्या केवळ 


८ ४ 


महाराष्ट्रीय क्लानकाझा. (स) २०८ 


खुरत 


परंतु त्यानेतर ती वाढत जाऊन १९२१ त 
: ११७४३४ झाला. येथोल सर्वे जातीचे व धर्मांचे लोक 
अतिशय शझोकी व॒ डामडोळ आहेत. तापी नदी 
ससुद्राकड जाण्याकरिता एकदम पश्चिभस जेथ वळते त्या 
वळणावर सुरत शाहर वसलेले आहे. न्याच्या प्रत्येक 
कोपऱ्याला वाटोळे बुरून आहेत असा किल्ला नदी. 
समोर असुन, नदांतून पाहिला असतां त्याचा देखावा 
। फार सुंदर दित्ततो. गुजराथच्या र!जाच्या पदरी असलेल्या 
! खुदावंतसान नांवाच्या शिपायार्ने हा किल्ला1५४०त बांधिला. 
! तेव्हांपासून. १८६२ पर्यंत मोंगल व ब्रिटिश यांच्या अमदा- 
नींत तो लष्करी क्रास!करितां उपयोगांत भाणिला जात असे. 
| परंतु त्यानंतर येथील सेन्य हलविळे जाऊन किल्लयाच्या 
। इमारतांत सावैजनिक कचेऱ्या ठेवण्यांत आल्य़ा आहेत. 
किल्ल्याच्या सर्भावती नदी कांठाला १६ मेलपू्येत सुरत 
। शहर वलुळाकृति पसरलेळे आहि. दक्षिगेकडे सावजनिक वार्गे- 
। तौळ उंच उंच झाडांच्या योगार्ये पाठीमागे असलेलीं घरें 
दृष्टी आड होतात. नद्बोच्या दुसऱ्या तीरावर रांदेड हे प्राचीन 
गांव आहे. हे. गांव हल्ली सरतच्या उपांतभागांत मोडतें. 
दाहरांतोळ वस्ती एकंद्रांत बरीच दाट आहे, व रस्ते अरुंद 
परंतु स्वच्छ असून त्यांच्या बाजूला सुंदर घरांच्या रांगा 
आहत. 

इ ति हा स्.-- तिरनिराळ्या राजांच्या असलाखालील 
इतिहास जिल्ह्याच्या बर्णनांत दिला आहे. सोगलकालीन 
सुरत शहरांत लोकवस्ती बरीच असून संपत्तीहि पुष्कळ होती 
व घर सुंदर असून व्यापार बराच मोठा होत! असं जुने 
प्रवासी वणेन करतात. इंग्रज व डच यांच्या वसाह्तींपातून 
औरंगझेब गादोवर दसेपर्यंतचा काळ तर फारच भरभराटीचा 
गेला. संपत्तीवरोबर हहर!च्या शोभिवंतपणांतहि भर पडली. 
हिंवाळ्यांत, कामाच्या हेंगामाच्या वेळी बाहेरून बरेच लोक 
गांवांत आल्यासुळें सर्वोनां रहावयास पुरेशी जागा मिळर्ग 
कठिण पडत असे. सुरत भाणि गोवळकाड, आग्रा, दिल्ली व 
लाहोर यांच्या दरम्यान उंटांचे तांडे जात येत असत. 
कगव्ह्भु व मलबार किनाऱ्यावरून _जह्वाडे येत, यूरोपियन 
व्यापाराखेराज अरबस्तान, इराणते आखात, सोलोन व 
सुमात्रा येथूनहि व्यापारी येत असत. सुती व रेशमी कापड 
मुख्यठः बाहेर पाठाविळें जाई. यूरोपियन लोक आपल्या सर्वे 
मालाची चढउतार सरत व न करतां फक्त कांहीं माल 
ल्य क नु ब दुसरे जिन्नस बरोबर घेऊन जात व 
निळोखरीज का 
तेचूत महाल्याचे नित वूरोपेत नो. पर बेटांत उडन 
त्यानांतील मुर्य वखार सरत येथ चूळ ककती, विडे 
रहाण्यास सुरवात केली. होतो याह लह प हणळ 
सांचलेला गाळ, उत्तरगुनराथंतीळ त्या. आगत 

मुकुल अस्वस्थता, व मरस्कतच्या 
अरबांनी दोवचा केहेल! नाश, 


व या कारणांमुळें लवे प्रांतांना 
व्यापार सुरत शहरा एकवटला होता. शिवाय त; मक्षेचे 


क. 


तः; 


1 र 
८७००० द्द 1 
1] 


च 
1 


। 
। 


सुरत महराषट्राय शानकोद. (स ) २०३ खुरापान 
-ऱ्र्‍ञ्ञ्ञञञ्त्ञ्ञाञाजाााऱम क "ण््क्फ्प्फ्प्मिप्ससवााडावाडानननननाल-- 
द्वार असल्यामुळ त्याच प्रहत्त्तव चरंच वाढळ होतें आहत, शाहूरांत एक कालेज ब कांहां हायस्कुल आहत 


मरार्ठ्यांच्या उत्क्षांबरोबर येथोल भरभराटोला कांहीं काळ 
पयंत आळा बलला. सरतवर मराठ्यांचा पाहुंला हल्ला 
१६६४ त झाला. त्यावेळां शिवाजीर्ने तीन दिवसपयंत शहर 
लुटून सुमार ५ काट रुपये नल सराठ्याशा गाडोगुलार्बांन 
राहून यरापयन लाक आपल सनुकसान हाऊ देत नसत 


: शिवाय बरच छापखान असन त्यांतन नियतकालिक चांगली 


१६६९ त शिवाजोन सुरतवर दुसरी स्वारी केलो व पुन्हां. 
शहर लुटल. यानतर पुढ कित्येक वर्षेपर्यंत सरतेवर मरा- 


ठर्यांची स्वारा बहुतेक दरवर्षी होत असे, तथापि सतराव्या 
शतकाच्या अखरच्या धामधुमीच्या काळांत सुरत शहराची 
भरभराट परमावधीस पोचली होती. शहरची लोकसंख्या 
२००००० असून जगांतील सवे व्यापारी राष्ट्रे येथें व्यापार 
करीत होतो. हिंदी महासागरांतृत जाणारे कोणतेंहि व्यापारी 
नह्ाज सुरतेस माल विकत घेतल्याशिवाय, विकल्याशिवाय 
अथवा भरल्याशिवाय सहसा जात नसे. परंतु 
कारकादाच्या अखरच्या वषात, अंशतः मुंबईचं महत्त्व वाहू 
ठागल्यामुळ व अंशतः खुद्द सुरततल अव्यवस्था भाजल्यामळें 
या शहराचे महत्त्व इंग्लिशांच्या द्ष्टोरने बरेंच कमो झाळे 
हात. म्हणूग १६७ त त्यांनीं आपलें व्यापारी ठाणे मुंबईस 
नल 
पुढ १८२७ ते य़ा शहरावर लागोपाठ कोसळलेल्या 
आय व पूर या दोन संकटांमुळे शहराचा बराच भाग नाश 
पावून बहुतेक सवे रहिवाती दरिद्री वनले.१८३८ त शहरांत 
फक्त .. किंवा 2 ळोक शिल्लक उरले होते. तथापि १८४० 
पासून शहराची स्थिति हळ हळू सुधारू लागून हल्ली आव 
उतरल्यामुळ मालमत्तेची किंमत कमी ज्ञाळी असली तरौ 
उत्तन रस्ते, स!वजनिक इमारती वगेरेंच्या योगाने व्यव- 
स्थितपणा व भरभराट यांची विन्हे दिसं लागलों आहेत 
१८३७ च्या आगीनतर पुन्हां बांघळेलीं गोसावी महाराज 
षे हनुमान यांचीं देवालये,गोपी तळ्याच्या कांठो नव सय्यद 
साहेबांची मशीद, सय्पद एद्रू सशीद व मिझा सामी मश्लीद; 
पारशांचां दोन अभिभदिर व इंग्रज आणि पोतुगीज यांची 
ख्रिस्ती देवालय हा या शहरांतील त्या त्या धमाची देवालये 
हात. सुरतेच्या व्यापारी संस्था बऱ्याच पुधारलल्या आहेत; 
त्यांपका प्रह्माजन हा संस्था प्रमुख आहे. नगरशेटाची गादी 
वरशपरपरागत एक! श्रावक किंवा जेव घराण्यांत चालते.प्रत्येक 
धदबाल्या लोकांची एक पंचायत असून व्यापारांतील लहान 
छहान भांडणांचा निकाल सरपंचाच्या संमतीने लाविला 
आतो. सुरत येथें हातानें सत काढण्याचा व कापड विण. 
ण्याचा धंद्या बराच चालतो. कापड विणण्याच्या. तीन 
गरण्याहि आहेत येथाल [नर्गत व्यापार फार माठा आहे 
शा जमिनीवरून व विशेषतः समुद्रभांगांनें चालतो. सुरतची 
अुनिलषिपालिटी १८५२ त स्थापन झाली. स्युनिलिपालिटीन 
दच पूर व आग यांपासून शहराचे संरक्षण करण्याकरितां 
कामे केळढी असन बाजारपेठा, रस्ते वगैरे कार्मेहि केल 
3) 


नघतात.म्यानेसपळल बागंताल अजबखान्यांतञ़ सरतच्या रशमसो 
कापडाच व काशेद्याचे व जंगलांतील पदाथांचे नमने ठेवलेले 
आहेत 

सुरापान--दारूला संस्कृतांत मद्य, सुरा, कोहूल, मधु 
लिका, वगरे नांवे आहत. मद्‌ या संस्कृत धातूपासून हा 
राळ्द बनला असून संस्कृतमध्ये तांद ळापासन काढलेल्या 
दारूला ' सुरा ,, जव पासूनच्या दारूला "कोहल' व गव्हा- 
पाघूनच्या दारूला 'सघुळिका' अशी नांवे आहेत. अरबी 
सर्द 'अळूकाहूळ' हा संस्कृतमधील 'कोहलपासन निघाला 
व अरबीशब्दापासन इंग्रजी भल्काहाळ  छगब्द बनला 
पण्याच्या दारूचा मद्याकोशी इतका निकट संबघ आहे कॉ, 
पण्याचा दारू म्हणजेच मद्याके असा बऱ्याच लोकांचा 
समज असता व कांहा अशी तो खरा आहे. कारण पंय 
म्हृणून वापरण्यांत येणाऱ्या प्रत्येक प्रकारांत ( बियर, दारू, 
अट्काहाल, लिक्‍्य्र, शांपेन्‌ इ. ) मद्याकीचा थोड[बहुत अश 
भस्तताच. मद्य सदराखालां अनेक निरनिसळे प्रकार येतात. 
येथे फक्त पिण्याच्या दारू(वाइंन)बद्दलच माहिती देतों 

दारू(वाईन)ची कृति आणि मद्याकीचो कृति यांत पुष्कळ 
अतर आहे.दारू द्राक्षाच्या रसापासन मद्याक्षवपाक(फमेरेशन) 
किर्यने तयार करतात. द्राक्षारत्ताच विपाकप्रयोग मद्याक- 
विपाकम्र्‍यांयालारखे अवघड नसून ते सहज करतां येतात. 
हस्तकाशल्यापेक्षां द्राक्षाची जात, जमिनीचा कस, परिस्थिति 
हवामान, उष्णसान, इत्यादि गाष्टाचिंच महत्व या कार्मी 
जास्त भत्तत.द्राक्षांच्या वेळांची(लटिन “व्हीटिस व्होनिफेरा”) 
डागवड फार जुन्या काळची झाहे. ग्ररोप, आशिया आणि 
अदारका या तान खंडांत द्राक्षांची उत्पत्ति फार दांडगी 
आहे.ताधारण उष्ण करिबेघांतील देशांत म्हणजे दक्षिणफ्रान्स 
स्पन वगर्‌ देज्ञांत द्राक्षाची लागवड फारच सोठ्या प्रमाणांत 
करतात. पाटाशेयम आणि फास्फरस दर्व्ये अधिक प्रमाणांत 
अत्तणारी जमीन व स॒याची उष्णत! व प्रकाश जेथें मुबलक 
असळ नशा ठकार्णा द्राक्षांचे पाक फार होते “किलोक्झरा 

स्टाटूक्स', '“आओइडियम टुकेरी”, “पेरोनोस्फोरा व्हीटि- 
कोळा” हे लोन किडे द्राक्षवेळीचे मुख्य शत्र होत 

्राव्ताच्या फळांत मुख्य भाग म्हणजे साल, रस आणणे बीं 
६ हात. त्यांत रताचे वजन शेफडा ९४-९७ आणि कांहोत 
१० ते २३०पयत असते.पण त्यांत साधारतः१५ ते २० पयंत 
साखर ( डेक्स्ट्रोज आणि लेव्हूलोन मिळन ) असते. रसाच्या 
अम्ड्त्वामुळ त्यांत तखरोज मात्र राहूं शकत नाह. त्यांत 
टायारक अहळ(पोटशियम टाट्रेरेच्या छूपांत)ब इतर अस्लहि 
असू शकतात. ततच कांहों सुवासेक द्रव्यांश देखीळ आढ- 
ळतात. साल व देठ यांमध्ये टानेनरचे प्रमाण बरंच असते 

गशट मराहन्याच्या शेवर्टा हा आंबट फळ गोड ब नरम 
हातात. त्यावेळीं. त्यांतील अम्लाचे प्रसाण कपी होऊन 


खुरापान 


«: र त्य 
महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (स) २०४ 


खुरापान 


साखरेचं प्रमाण वाढत नात. ह साखरेचे प्रमाण नोब्हंवर 
महिन्याच्या सुमारास सर्वात जास्त हांत. अशा स्थितीत फळें 
एकत्र करून ती लांडडाच्या चरकांत दावून त्यांतील रस 
काढण्यांत येतो. फळे देठासह दादल्यास त्यांतून [तघणारा 
दारू पाहिन असल्यास 
देठ काढून टाकून फक्त फळेच येत्रांत दाबतात निळ्या 
विपाकक्रिया सुरू हाण्यापूवा काढ- 


रस पांढरा असतां; लाल रगाचा 


द्राक्षांतील रस देखील, 
ल्यास पांढरा निघतो. याच प्रमाण रकडा ६ 
पर्यंत आढळते. यंत्रांतन प्रथम निघणारा 
ल्यामळे तो चांगली दारू तयार करण्याकडे वापरण्यांत 


पासन ७० 
ळ्‌ 


येतो. या रसाला “ मोस्ट ” म्हणतात व यंत्रांत साग हृरा- 


णाऱ्या पैडीस “ट्रेबर” अथवा “ट्रेस्टर” म्हणतात. हा रस्त 
तसाच थोडा वेळ ठेबिल्यास, त्यांत फळें आणि देठावर 
असलेले विपाकप्रवतेक ( रस काढण्याच्या कृतीत न रसा- 
मर्ध्ये जातात ते ) यांमुळे विपाकास सुरवात होते. हा ध्रयांग 
०-१२" अथवा १५-३०” उष्णम्नानांत चालत असता 
मुख्य विपाकक्रिया ३ दिवसांवासून १४ दिवसापयंत चालते. 
त्यांत जास्त हवा गेल्यास त्यापासुन असेटिक अम्ल तयार 
होत. कर्षीद्व--प्राणवायु निधन गेल्यानंतर पुन्हां एक दुसरा 
विपाकफक्रिया होते व ही कित्येक वेळां २ ते २॥ माहिनेपर्यंत 
न्वालते. दो नवीन दारू तयार झाल्यानंतर ती लांकडाच्या 
पिपांत भरून त्यांनां बुच लावून ती. थंड जागेत ठेवितात. 
नतर आंतील इवत असलेल्या प्राणव।यूमुळे त्यांत आणखी 
कांही फरक होऊन आंत पक्की दारू तयार हांत शिवाय 
तौ कांहो दिवस तशीच ठेविल्यात्त तिला रुचा येत.सुवासा- 
करितां द्राक्षाच्या फळांत आणि वनस्पतीत | 
कांडा द्रब्यांचा उपयोग करण्यांत येतो. या दारूत अद्यापि 
नत्रद्रव्यादि गाळ असल्यामुळे ती गढूळ दिसते व पिण्यास 
लायक नसते. हा गाळ काढण्यासाठी दारूत इतर कांहा 
द्रव्यें टाकून ते मिश्रण निवळत ठेवितात.गाळ खालीं बसल्या- 
नंतर वरची दारू गाळून शिश्ांत भरण्यांत येतें. अक्या 
वेळी कांडी अपायकारक द्रव्यांचा अथवा प्रवतंकाचा नाश 
करण्याकरितां,ती ६ ०"अंशांपर्यंत तापवून मग शिशांत भरण्या- 
चाहि्‌ परिपाठ आहे. तसंच त्ती ज्ञास्त वेळ टिकावी म्हणून 
तिच्यांत मद्याक टाकण्याचाहि प्रघात आहे. 

जेवणानंतर पिण्याची दारू, लिक्‍्युर, औषधी दारू आणि 
गोड लागणारी दारू या बहुधां कुत्रिमपणानें मिश्रर्ण करून 
बनविण्यांत येतात. “* टोकायेर दारू ' पक्क द्राक्षं गवतावर 


बाळवचन नतर त्यांचा रस काढून करण्यात यत, या वाळ-ट 


विण्याच्या प्रयोंगानें आंतील पाण्याचे प्रमाण बरंचस कमी 
होत अलल्यासुळ, अथोत आंतील साखरेचं प्रमाण तितक्‍याच 
प्रमाणांत जास्त झालेलं असते. 'तनुक्तांची दारू, 'मलाग!!, 
* इत्यादि दारू, द्राक्षाचा रस प्रथम आटवन अथवा 

१ रोल कडेच करण्यांत येते. बिपकक्रिया 
त तांच त्यात मद्याके टाकल्यास, 


का 


रस निर्भेळ अस- 


गाळ खालां य्रेऊन बस्ता 
बाजच्या लोरामुळे तोंडाशी असलेला गाळ व दारू जारान 
बाहेर येते. बूच लागलीच पुन्हां लावण्यांत अत ब नंतर 
भांड्याचे तोंड वर करून व वूच काढून आंत लिकक्‍्युर, 
साखर वगेरेंच सिश्रण टाकतात. या गडबर्डीत आंतील वायू 


ती क्रिया मर्ध्येच थांबवून बरीच्शा साखर आंत तर्शाच 
राहते व त्यामुळें ते मद्च गोड लागते. या मद्यास “पोटे वाइन 
अर्त म्हणतात. पुष्कळशी स्वघ््त, गोड लागणारा मर्द, रसात 
फक्त साखर काळवन तयार केळला असतात. 'शांपेन अथवा 
कंसाची दारूहि अशीच हृत्रिम रीतान करतात. ह्यासाठ| साध्या 
दारूत साखर आणि कर्बेद्विप्राणवायु मिसळाबा लागता. 
ही दारू १७५० मर्थ्ये शांपेन ( राम्त आणि एपर्ने ) प्रांतांत 
थम करण्यांत आल्यासुळें तिळा शांपेन हृ नाव पडळ 
क्ांपेन तयार करण्याची कुति मात्र थोडी बिाचित्र आहे 
हलरेट नांवाची ( नवी पांढरी ) दारू घेऊन तीत शेकडा २ 
खडीसाखर आणि स्वच्छ विपाकप्रवतेक ( हेफे ) टाकून र्त 
मिश्रण जाड भांड्यांत ठेवन त्याच तांड घट्ट बद करतात ब 
त भांडे २-२॥ वर्षेपर्यंत थंड नार्गेत ठेवतात विपाकक्किया 
हळ हृळ सुरू होते व कर्बेद्विप्राणवायु होऊन भाड्यात 
वरच्या भागांत जमतो. त्याचा दाब कित्येक दळा हुवच्या 
दाबाच्या ५-६ पट जास्त असतां ब त्यासुळ छुमार शकडा 
२-४ भांडा फुटतात. विपाक पूणे झाल्यानंतर भाड्यांच 
तोंडं खालच्या अंगास करून ठेवतात. त्यासुळ आंतांल सव 
मेतर बूच एकदब्न काढल्यास 


नितके कमी बाहर पडतील तितके चांगळं ब तशी खबरदारी 
घेण्यांत येत. नेतर कांही आठवडेपर्यंत तीं भांडा पुन्हां बंद 
करून ठेवितात. यानतर पुन्हां ५कदां गाळ काढून टाकून 
दारू थंड करून ( म्हणजे शकय तितका कर्बे-द्वि-प्राणवायु 
तीत विरघळवून ) ती क्षिशांतून भरून शिशांची बुर्च घट्ट 
लावण्यांत येतात. ह्या बाटल्या उघडतांना त्या फुटण्या पी 
बरींच भीति असते. म्हणून त्या उघढण्यापूर्वी बर्फाच्या 
पाण्यांत थड करून ठेवण्यांत येतात. बाट्लाचे बृच काढतांना 
आंतील वायूमुळे फटू अशा होणाऱ्या आवाजाच्या कमी- 
अधिक प्रमाणावरून तज्ज्ञ लोक बाटलीमध्ये अभ्नणाऱ्या 
दारूची पारख करतात. 

नभव», नंसागक दारूत भद्याकाच परमाण(दर शकड्यास) 
७ ते १२ पर्यंत व कृचित १५ पर्यंत .असर्ते. आंतील 
सवे पाणी वंगेरे आटविल्यास मार्गे रहाणाऱ्या द्रव्यांचे वजन 
शेकडा १८ ते २'५ पर्यंत अगर १:६ पर्थेत आढळतें 

या दारूशिवाय मद्याकांपासन तयार करण्यांत आलेले 


पदाथ म्हणजे रम, 'ठ्हिस्को, त्रांडी इत्यादि होत. जमेका 


आणि क्यूवा या दुृश्यांत खडोसाखरपासन तयार करण्यात 
यणार्‌ पय कान्याक, जावा बरांत उत्ताच्या आणे ताडाच्या 
रसापासून होणार अराक बडाशपच सत्त्व टाकन तयार 


करण्यांत येणारं क्‍युमेल,धान्यापासन होणारी व्हिस्की,इत्यादि 


अनक पय प्रासद्ध आहेत. देशी दारूंत मद्याकोंचे प्रमाण 


खुरापान 


महाराष्ट्रीय शानकोश. (स ) २०५ 


सखरापान 


२०-३० पर्यंत असत व कोन्याक, रम, व्हिस्को | 
ते ४०-५० पर्यंत रस्ते. [ बोटंमान---डी वाईन विरा यटुंग; 
ओस्ट-शमिशे टेइनोलोगी. इ. (लेखक डॉ. वामन द्वारकानाथ 
कोडे. ) ] 

म॒द्या क.--' अल्कइल ? पहा. 

दारूच्या खपासंबंधी माहिती “ आवबकारी ? या लेखांत 
आढळल. यापुढे मद्यपानाबिरुद्ध चाललेल्या चळवळीचा 
वृत्तांत दिळा आहे. 

दारू [पेरणे चांगल किंवा वाईट आहे यांविषयी जितका 
मतभेद यूरोपियन शोधक लोकांत आहे तितका तो दुलऱ्या 
इतर विषयांवर झाला नसेल अत वाटते. एका पक्षाचें म्हणर्णे 
अस का, थोर्डे मद्य सेवल केळ तरी हरकत नाह. पण बेशुद्ध 
होईपर्यंत पिऊं नये म्हणजे झाले. तितकी भनाची नियमन- 
शक्कि असलो म्हणने परिसित भद्यपानास हरकत नाहो. 
दुसऱ्या पक्षाचं म्हणणें अस को,असली नियमनशक्ति बहुतेक 
माणसांत नक्तते ब एकदां बेशुद्ध होण्यापर्यंत्त पान करण्याची 
चटक लागली को, .त्याची पुनरावात्ते पुनः पुन्हां होऊन 
सचुष्याचा सर्वेस्ची अधःपात द्योतो. जवरादि दुखण्यामर्ध्ये 
उत्तेजक म्हृणून अल्कोहोल देणें कांहा बेळां फारच फायदे- 
शोर आहे, पण तों देणें न देणें हें सवे प्रकारच्या तारतम्यावर 
अवलंबन असावे. डोक्तर लोकहि या आल्कोहृळचा दुखण्यांत 
पूर्वीप्रभार्ण मुबळक उपयोग न करतां अगद जरूर प्रसंगीच 
करतात. तिसरा! पक्ष म्हणतो का, हे व्यसन आते फेलावलें 
म्हृणजे त्यापासन दारिद्र, रोग, अकाली मरत्यु यांसारखी 
अन्थेपरंपरा कोतळह्य़ामुळ॑ व्यसनी, दुजेन व निरुपयोगी 

छाकांचा सहार आपाआाप हाऊन उरलेला जनता सदुणा, 

पापभोरु व मद्यपानपरावृत्त आपोआप बनते व पूर्वी जितकें 
व्यसन व दारू बोकाळलेली असेल त्य़ा मानानें मागाहून 
पारेभित मद्यसतेवत, सनःसंय्मनरशक्ति व॒ इतर अनेक 
सद्दूण राढीस शछक्गतात पण या मतास अनुकुल असते फार्‌ 
छोक नाहीत. निरनिराळ्या देशांत दारूबाजी किती वाढली 
आहे हे अजवावण्याचें साधन पोलोस कचेरीत, झिंगल्यामुळें 
दर वर्षी किती खटले पुरुषांवर, स्त्रियांवर व मुलांवर भरले 
जातात यांचे प्रतिवार्षिक आंकडे हृ पानळे जाते. पण 
केवळ हें साधन विश्वसनीय मानतां येत नाही. टिंदुस्थानांत 
तरी या ताघनापेक्षां सरकःरी खजिन्यांत दारू बिकण्याचे 
मक्ते लिलावार्ने विकण्यापासन वाढणाऱ्या वाषिक उत्पन्नाचे 
आंकडे ह होय. सर लाडर ब्रैटन या शोधक डाक्तराड अस 
मत आहे की, मद्यपानापासून धोके व नुकसान भसले तरी 
यूरोपियन देशांत त्याची अनेक शतके संवय असल्यामुळे हं 
ब्यसल पूर्वी भेथें नव्हते अशा देशांत पतसतरून द्वोणाऱ्या 
अनथापक्षां यरोपांत दुष्पारेणास कमी घडतात. म्हणजे 
एतहेशाय ळोकांनी मद्यपान करणे महाघातक होय.मद्यप!ना- 
बिरुद्ध मितपान व पूरण बंदी अज्ञा दोन स्वरूपांत चळवळ 
आण ब्रीच वर्षे पान्नात्य देशांत चालु आहे.परंतु इंग्लंडमध्यें 


िि 


पर्ण बंदोच्या चळवळोचे बो मुळींच रुजलं नाही व आतांपर्यंत 
तेथे फक्त भितपानाचीच चळवळ चाल आहे.: इंग्लंडमध्ये 
हो चळवळ बरोच जुनी असन आपणांस इ. स. ५७० मध्य 
बिशप सेंट गिह्हास यानं मद्यपी धर्मोपदेशकांस कामावरून 
दूर करण्याची शिक्षा जाहीर केल्याचे आढळतें व राना आणि 
पालेमट यांनीं १२८५ पासून गुत्त्याच्या वेळेसंबंर्धा वगेरे 
कायदे करून मद्यपानासत आळा घालण्याचा प्रयत्न केलेल! 
आढळतो. यानंतर मद्यपानाविरुद्ध अनेक कायदे वरचेवर 
केलेले आढळतात व कांहा. धर्मोपदेशकांनां लोकांकडून 
मद्यपान न करण्याबद्दल शपथा घेतल्याचाहि उल्लेख आहे 
मडायुद्धांच्या वेळा लोकांस अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी 
सद्यपानावर कांडी निबंध घालण्यांत आले होते पण ते 
तात्पुरत्या स्वरूपाचेच होते 

या कार्यात भमेरिकेर्ने मात्र इंग्लंडच्य 
मारून पृणेबदोच धोरण स्वीकारळे. या कायोताठी ' दि 
ओऑंडेर ऑफ गुड टेप्लस ' यासारख्या चळवल करणाऱ्या 
सस्था स्थापन झाल्या व मेन संस्थानाने १८५१ सालीं पर्न- 
ब्दांच उदाहरण धाडून दिळ. १९०९ साला “* लागतिक 
मद्यपानप्रातेबंध परिषद * भरून मद्यपानाच्या विक्रीस निर्य- 
श्रण घालण्यासंबंयी ठराव पास झाला. व अमेरिकेने या 
कायात पुढाकार घेऊन बंदीच्या :संस्थानांत मद्य नेण्याची 
मनाइ कला. १९१७-१८ म६५ सद्यावर जबर कर बसावेले 
व १९१३ सालीं एक वर्षापुरती व १९१९ जानेवारामर्ध्ये 
पूर्ण बंदो बाहीर केलो. 

मद्यपान नि्षेघधाची हंदुस्थानांतील चळ 
व ळ.--या चळवळीचा उद्देश दारू आणि इतर मादक पदार्थ 
यांच्या व्यसनापासून हिंदुस्थानाला मुक्त करावें हा आहे 
तथाप हृ ब्यसन पणं बंद करण्याच्या मागात अनेक 
भडचणी आहेत आणि शिक्षणाचा सावेत्रिक प्रसार झाल्या- 
शिवाय पण दारूबंदांचे धारण व्यवहार्य ठरणार नाही म्हणन 
पितपानाच घोरण स्वीकारलं पाहेजे असं हिंदुस्थानसरकारे 
व वऱ्याच पुढाऱ्यांचे मत आहे. दारूचा खप हळ हळ कमी 
करून शेघट| हे व्यसन अजोबात बंद करावे अशा आशयाचे 
ठराव अनेक धामिक, सामाजिक व राजकीय परिषदांमध्ये 
अलोकडे पास करण्यांत आळे आहेत. सार्वत्रिक मितपा- 

च्या चळवळाला तुरवात १८८८ साली झाली डब्ल्य. 
एल. केन याने 'आंग्लो-इंडियन टेपरन्त असोसिएशन? या 
नांवाची सस्था स्थापून तिर्वे मुख्य ठिकाण लंडन येथे आणि 
अनेक शाखा हिंदुस्थानांत स्थापल्या. १९२१ ताली या 
सस्थच्या हंदुस्थानांतर५०शाखा होत्या. सदरहू संस्थेशिवाय 
या कायीकारेतां मुंबईल २४, कलकत्त्यात ३२, मद्रासेस ५ 

रंगनमर्ध्ये ४सोतयट्या असून त्या सदरहू अतोसिएशनला 
जाडलेल्य! आहेत. याशिवाय य कार्याकरिता अलाहाबाद 
सिमला, दाजिठिंग, नगलोर, बनारत, अमृतसर, पुर्ण, अ म 


दाबाद, हुरागाबाद चगर १२० शहुरांमर्ध्ये सोसायस्या 


1 


पुढ आपघाढा 


सुराष््र 


मद्दःराष्ट्रीय ज्ञानकोळ. (स ) २०६ 


स्वुळतानपूर 


स्थापन झाल्या आडेत.सदरह लोसायय्यांच्या कामाची पद्धत 
पाश्चात्त्य देशांतल्यासारस्वीच आहे. लोकांमध्ये व्याख्यान 
दण,त्यांनां सदरह साताचवटार तभासद व्नाधिणेनरानराळ्या 
भाषेत मद्यपानाविरुद्ध लख व पुस्नझें छापून वांटणे, पद्यपान 
विषयक नाटके करविण, वगैरे उपाय योजण्यांत येतात. या 
सर्वे संस्थांतील कार्यकत्यांचां एकत्र ग्रेण्याचा योंग *' ऑल 
इंडिया टेपरन्स कॉन्फरन्स ' १९०३ सालीं भरली त्यावेळी 
आला. तेव्हांपासून सदरहू परिषद दरलाल इंडियन नेशनल 
कॉँग्रेतबरोबर भरत अतते. तेथे निरनिराळ्या टॅपरन्स सोसा- 
यद्यांचे प्रतिनिधी हजर राहून नद्यपानप्रीतबधाच्या चळव- 
ळोच्या धोरणालंबंधाने व झार्यासंबंधानं ठराव पाश्ष करतात. 
१९२० सालीं काँग्रेसमध्ये दुफळी झाल्यामुळें सदरहू परिषद 
स्वतंत्र भरविण्याची थोजना करण्यांत आली. 
१९१९ च्या इंडियत रिफॉर्स्त अँक्टाप्रमाणे तरकारर्चे 
अबकारी खात दिवाणांच्या ताब्यांत देण्यांत आलेलें आहे. 
नव्या कायदेकोन्सिळाचे धोरण या 
ण्याला पूर्ग अनुकूल आहे. कोन्तिळांत म्युनित्िपा- 
लव्य! च लोकलबोर्डी यांनां ' लोकळ ऑप्शन ? चा हक्क 
देण्याचा कायदा पास करण्यांत आला. संयुक्तप्रांत, बंगाल, 
मद्रास वगेरे प्रांतांच्या कायदेकोन्तिलांद मितमद्यवानाल! 
पोषक असे ठराव पास करण्यांत आले आहेत. सरकारी 
उत्पन्नांत होणारी तूट इतर सागोनी भरून काढून सद्यपानास 
पू्शे बेदी करावी अशी लोकांच्या पुढाऱ्यांची मागणी आहे. 
या चळवळीतील १९२१ सालीं घडलेळी सर्वांत महत्त्वाची 
गोष्ट म्हणजे महात्मा गांधीनी दारूच्या विक्रोवर केलेला 
इछा ही होय. हिंदी राष्ट्राच्या आत्मसुधारणेची जी मोठी 
चळवळ त्यांचीं सुरू केला तिच मद्यपानाच्या व्यसन!स बदी 
हें महत्त्वाचें अंग होतें. निरनिराळ्या ठिकाणच्या दारूच्या 
ढुकानांच्या मालकांच्या गांठी घेऊन त्यांनी दारूच्या 
विक्रोचा धंदा सडून द्यावा असा उपदेश करण्यांत ञाला.तत्तेंच 
ज्ञागजागीं पिकेटिंगची चळवळहि सुरू करण्यांत आलो. 
तथापि हो चळ्वळ म.गांधींच्या मोठ्या राजळीय छळवळीचा 
एक भाग अतलल्यामळे झेवळ टपरन्सच्या चबेळवळाला वाहन 
घतलळ पुढारा गाधाच्या मद्यपानप्रतबचाच्या चळवळींत 
सामील ज्ञाळे नाहीत. तसंच सरळारन दारूची विक्रो एकदम 
बद कल्यात चारून वळण्याचे प्रमाण 
भीति असल्यामुळे निरनिराळ्या 


व्यसनाला आळा घाल- 
पंजञाव 


फार नाढल अशा 
,५. च /-_ कल 
प्रालक ळान्सलांतील 


दिवाणांनी आणि निरनिराळ्या टॅपरन्स सोलायट्यांच्या 
चालकांनी म्रितमद्यप!]ट!च्याच धोरणाचा 


भै पुरस्कार चालू 
ठेवला आहे. “ अबकारी खार्ते ' पटा. ह 


सराष्ट्र--हिंदुस्थानच्या नेक्रत्य विभागांतील एक 
आचान देश ( अर्वाचीन नांच काठेवाड ). 'सुराष्ट्र हा मळ 
शेब्द नाशिकच्या एका डझिळालेखांत, रुद्रदामनच्या जुनागड 
१. लेखांत ब स्कदगुप्ताच्या जुनागड येथाल 
आढळतो. सहदेवा- डद्वाश्वबजयांत हा जिंकला 


१1... 


येथौळ लोक 
वणेन आहे. 


होता, याच्या नेक्रुत्येस शर्पारक देश आहे. 
संकरउत्पत्तीचे आहेत अस सहाभारतांत 
जुनागड हो तुराषट्राची राजधानी असावी. 


खुळतानपूर, जि ल्ह्या.-संयुक्त प्रांतांत, फेझाबाद 
विभागांतील एरु जिल्हा. क्षेत्रफळ १७१३ चोरसघेल. हा 
जिल्ह्या बहुतेक सपाट, परंतु वायठग्रेकडून आप्रेरयाकडे किंचित 
उतरता होत गेलेला असन यांतून गोमती ही मोठी नद 
व पुष्कळ लहान लहान प्रवाह वह्मात जातात. येथील ह 
विशेष कडक नसुन आरोग्यकारक आहे. उष्णमान 
वारीत ६५"व मे महिन्यांत ९० ते 1००पर्येत अतर्ते.वार्षिक 
पाऊस झरासरी ४३ इंच पडतो. 

इतिह्द!सः--श्रीरामचंद्राचा पुत्र कुश यानें जुन तुळतान- 
पूर स्थापन केळे असून त्याळा * कुशभवनपूर अस नांव 
होते. मुसुलमानांची हा जिल्हा जिंकण्यापूर्वा येथ भर लोकांचा 
अप्नल होता; परंतु त्यांतील कोणतेंहि गांव महत्त्वाचे 
नसल्यामुळे फारशी इतिहासकारांच्या ग्रेथांत त्याचा उल्लेख 
नाटी. पैथराव्या शतकांत हा जिल्हा जोनपूरच्या राज्य़ांश 
असन,लोदी घराण्याच्या ऱ्हासानंतर तो दिल्लोंच्या साम्राज्यांत 
गेला. अकबराने केलल्या वांटणींत ह्वा जिल्हा अयोध्येच्या 
सभ्यांत च अंशतः अलाहाबादच्या तुभप्रांत मांडत अस; 
परतु पुढं २५० वर्षांनी सवे जिल्ह अयोध्येच्या नबाबाच्या 
ताब्यांत गेला. 4८५६ त, इंग्रनांनी अयोध्याप्रांत आपल्या 
राज्यास जोडला, त्यावेळी हा निल्ह्टाद्दि त्यांच्या ताब्यांत 
गेळा.१८५७ च्या वेडाच्या वेळा छुळतानपूर येथील शिपायांनी 
बँड केल होतं. 

ह्या जिल्ह्यांत एक मोर्ठे गांव व २४५८ खेडॉो आहेत. 
एकंदर लोकसंख्या (4९२१) १ ०३९१२ आहे. पेक्का हाकडा 
€९ हिंदु व हकडा ३१ सुखलपान आहेत. लोकवस्ती सचेत्र 
दाट असल्यामुळें येशील बरेव लोक (इंग्लंडच्या) वसाहतींत व 
हिंदुस्थानच्या इतर भागांत जातात.यंथें अवधी भाषा चालते. 
शकडा ८१ लोकांचा उदरनित्राह शेतीवर होतो. तांदळ ह 
या जिल्ह्याताल महत्त्वाच पीक असुन त्याखरीज हरभरा, गह 
बार्ली, वाटाणे, सूर, ऊंस ब खसखस हां पिके होतात 
खेड्यांताळ स्थानिक उद्योग म्हणजे जाड भरड कापड विणणे 
हा हाय. बेज्चुञा यथाल घातूची भांडा प्रसिद्ध आहेत धान्य 
हृ मुख्य |नगत माल असन कापड, भीठ, व घातच| भांड हठ 
सुड्य आयात जिन्नस होत. गोप्रवी नदीतन पदो 


बराच 
व्यापार चालत असे; परंतु रस्ते ब आगगाड्या झाल्यापासन 


ता कमा झाला आहे. सलतानपर 


ग[रा[गजञ, रायपर, ब 
बाजारसकुल 


अथोळ बाजार मोठे आहेत. सुलतानपर येर्थे 
चापक जत्रा व शेतकोप्रदशन ही. भरतात ऑओंध आणि 
राहलखंड रल्द या जिल्ह्यांतन जाते 

या जिल्ह्यांत सुलता 


नंपूर, अमठो,मुसाफिरखान, व खादौ- 
पर अक्षे ने टर | 
एर अक्षे चार ताळुके 


"विळी *. 
असून त्यापक्का प्रत्येकावर एक ण्‌क्त 


खळेमानपवेत 


सुतिकाज्दर 


ताठुकदार असतो. तुलतानपूर येथील म्युनित्तिपालिटी- 


खराज इतर ठिकाणचा स्थानिक कारभार जिल्हाबोर्डाळडे 


आड 


वाचता येत हात 


खुलेसानपव्चत--हिंदस्थानच्य! वायव्येकडील प्रांतांत 
डरा इस्माइळलखाताच्या रहहहीवरील ह्या पवेतश्रेणी असन 


सिध नदा व अफगाणिस्तान या दोहोंच्या माळामधील हा | 


एक भरभक्कम सरहदह्दांची मिंतच आहे. या. पवेतश्रेणी 
बळुचिस्तानांतीळ पवेताळा मिळतात. पक्‍ेतांच्या मख्य 
भागाला “'तरत--ई--सुलेमान” अथवा सलेमानचे तख्त 


अस म्हणतात.१८८३ सालीं, “तख्त-इ -सुलेमान सर्व्हे एकत- 
पिडिशल” या नांडानें सुलेमानची पहाणो करण्याकरितां एक 
माहाम निघाली द्वाती. ह्या पतश्रणा सभान्तर रेषेत 
दक्षिणोत्तर पसरलेल्या आहेत. “तछू्त” नांवाचे प्रालिद्ध 
शिखर(उंची ११०७० फूट)पर्द रांगेतील दक्षिणवाजल असन 
पश्चिम रांगेतील उत्तर टोंकावर केसरगड़ नांवाचे द्सरं 
उंच शिखर (उंची ११३०० फूट) आहे. शिखरावर पाणी 
आ!ढळन येत नाहवां 

खुश्चुत--एक आयेवेद्यकावरील ग्रथ व ग्रंथकार.यासंबंधी 
माहिती * विज्ञानेतिहास ' विभागांत वेद्यक-भारताय व 
बाद्वात्य या प्रकरणांत (प. २७९) दिलो आहे 


खुसर--ही उष्ण प्रदेशांताळ नद्यांत राहते नसदा नदात 
माठसाठ्या सुसरा आहेत. सुसरीची लांबी पुमार सोळा फट 
पदत असू शकत च्या पाटावर हाडांचे खवल असतात 
पायाच्या बोटांना पडदे असतात. कांह फांसळ्या मानेच्य। 
मणक्यांना जोडलेल्या अलल्यान हिला बाजूल लवकर वळतां 
येत नाहीं; म्हणून ही पाठळाग करीत असतां, बाजस वळन 


हूच्या तावडातून सुटता येत. सुसरीच्या जबड्यास पर्ढे आठ , 


नसतात, तिचे तोक्ष्य दांत व दाढा उघड्याच असतात ह्यासळं 
हूंचा जबढा फार भयंकर दितता. जुन्या दांतांखाळीं नबे 
दांत येत राहून जुन पडन जात असतात. चिखळ झाडपाला 
गाळा करून त्यांच्या ढिगावर, सुसर! अंड घालतात 


खुसा---(बायबळांतील शुशान ) सुसिआना अथवा इंला- 


मची रानघादी.पहिल्य़ा दरायसपासून अकिमेनिप्रन राजांचे हं । 


राहण्याचे ठिकाण होतें. प्राडीच काळा सुता हे अवाढव्य व 
मोठया लोकवस्ताच शांहूर अत. सल्सानंय> काळांत हु शहर 


जमीनदोस्त करण्यांत आळे पण संपोर (ज्रापुर दुततरा ) यानें , 


पुन्हां वलाविळ.पूरढे मुसलमानांनी याचा नाझ केला.मध्ययुगांत 
थ साखरेचे कारखाने होते 
सु[तेकाज्वर-- स्रिया प्रसत झाल्यानंतर योनि, गभो- 
ग्र्य, नुदद्वार यांठिकारणीं बारीकसारीक जखमा पडतात. त्याव- 
रून दह दिवसांतील दृष्ट खाव वहात राहिल्याने दोषो 
अथवा सन्निपातज्वर उत्पन्न होतो त्यास हे नांव आहे 


ललाट 


| 


शिक्षणाच्या बाबतींत हा जिल्हा मागसळेळा असन 
१९०१ सर्ध्ये लोकसंख्येपैकी हकडा २-१ लोकांनां लिहितां । 


, त्वारत लागांद, जखमा 
। सारून त्या शिवाव्या; गभभाशयाच चांगलं आकळकुचन होण्या- 


कार ण.--( 9 ) ज्वर उत्पन्न करणारे विश्रिष्ट प्रकारचे 


जंत जखमसरवर वााहल्यान ज्वर उस्पन्न होऊन त्यामळ 


वारा व्य रक्तांत शोषली जाताऱ.( २ ) पटल रुरीण 
बाळत।ण असतांना जननम!ग भ!कुंचित असल्यामुळे जखमां 
। सारखी कारणें बहुधां जत्पन्न होतात, (३ प्रसुतांनंतर 


वारेवे तुकडे गभोशयांत राहन, ते आति त्वारेत जणारे 
असल्यामुळ रक्तांत विषशोषण होऊन ताप येतो ५12) 
प्रसतामर्ध्य अडचण येऊन वेळ ळागला तर आति श्रम व 
ताण पडल्यामुळ ज्वरप्रवृत्त होते. ( ५ ) शरोरांतील मलो- 
त्समक इाद्रय जी मूत्रपिंड, यकृतादि असतात तो बिघडली 
असता त्यांतच प्रताति झालो तर ज्वरप्रवाते बहघ! असते 
( ६ ) सुईण, परिचारिका डाकरर हे एका सतिकाज्वर अस- 
लल्य़ा बाइच वाळेतपण करून दुसऱ्या बाईचे बाळंनपग क्र- 
ण्यास मल्यावर हा ताप अति सासंर्गिक आहे. म्हूणन ज्वर 
येतो. ( ७ ) मनास धक्का बसणे, घरांतील व त्या खोलीतील 
मोऱ्या घाणीनं तुंबळेल्या असणे वगेरे अन्य कारणीहे असतात 
७ क्ष ण.--जरसतीनंतर पहिल्या पांच दिवसांत ताप येतो 
द त्यांतल्यात्यांत तिंततऱ्य! दिवशी फार करून येतो गभी- 
शयाच्या ठिकाणी दुखते, छाहा मोठी होते भस्तकडठाळ फार 
असता, रागी वात[न बडबडतो, चेहरा ज्वराने जसिक 
दिसतो, तापांत चढउतार झाल्यास घाम येतो दुग्धोत्पत्ति 
खुरू अलळा तर दूध व योनिखाव बद होतात. व याच्या 
अगादर खाबात कार दृ्गधि येते, बांती व त्यांतल्यात्यांत 
भातसार हा लक्षणं फार नोत्र प्रकारच्या ज्वरांत होतात 
काणा राग्याच्या अंगावर कधी कधी पुरळ, लाली वगेरे 
ठव. ताम उदरांत ज्याप्रश्नाण आगंतुक दुष्पारिणाम घडतील 
त्याप्रमागं बतरची नर्वा लक्षणें हातात 
मतबथकयाो ज ना.--बाळीतेणीची प्रक्षाति गरोद्र- 
पणापासून (नेरागी राहेल अशी व्यवस्था ठेवावी 
पुष्कळ ताजी, स्वच्छ हुवा खेळ द्यावी. 
ण क्षणभरह्ि साचे देऊं नये, बाळंत 
बाळंतीण थळलो तर सटका 


घरांत 
बाळातेणींच्या खोलात 

हाण्यास वेळ लागन 
लवकर कर घेण्याच्या उपायास 
ह!ताल तेथ टांळे ड[क्‍क्टराकडन 


साठा भ्रभट, कायनेळ, डिजिटाळीास यांचे मिश्रण द्यावे. घाणे- 
रडी सुइण,परिचारिका येक देऊं नये. खोलात गर्दी कुं नये 
डाक्टर, सुईणानी बाळतीण तपासण्यानच्य! अगोदर जंतुन्न 


। द्रव्याचा उपयोग करणें हा सुख्य प्रातबधक उपाय सनजाबा 


, करण्याचें भनांतहि आणू नथ. व जाणती देक्टशेण 


, चार सट्टा ताहांना योनिन!गे घण्याकडे 


उपचा र.--या रेग्‌स उपचार घरथुती आषधांना 
अगर 
स 

आष. 
*०० भाग एणणी याच प्रमाणांत द्र 
करात असतात; व 
गभाशयांत वार,'कवा मृतगभ राहूनता पडल्यावर ज्वर आला| 
असल्यास १:४००० उकळलेलं पाणी य| प्रमाणांत वरील 


डाकटराकडून उपचार करावेत. रसकापूर या विषारी 
धघाचा उपयोग १ 


खूरघसणे_)__________ममममम्ममपसपसक घराणे 


७________111._णणणणणटणीणणणणीणीणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणाणणणणण् 


आषधार्ने गभोराय रोज “एकदा ? 
त्यासाठी विशिष्ट प्रकारचा यंत्रतताधन असतात. कित्सक घेळां 

रभीशर्याटाल श्लेष्नावर बोथट शस्ञानं खरवडून व्या लागते 

कोठें जननमार्गांत त्रण, जखमा असल्यास त्यांवर यांग्य 

इलाज करावे लागतात. पथ्यासाठीं दर दोन तासांना थाड, 
थोड दघ देत जावें. शक्ति कायम राहण्यासाठी वरचवर त 
पाजांच.ब्रांडी देण्याचा जरूर बहुधां असतेच.ताहे दान चमच 
दर दोन तासांनी दिळी पाहिज एरवी अज्ञा भयंकर तापात 
रोगी टिकाव घरात नाही. जरुरीप्रमाण अंड्याच पो(्टिक मिश्रण 
द्यार्वे. रोग्याची शाक्‍तित कायम राखण्याताठां म्रांतरत इृतात 
वांती अगर अन्य कारणासुळें पुरे्त दू पोटांत जात नस- 
ह्यास गुदद्वारावाटे पोटिक पदार्थ घाळून शक्ति टिकविली 
पाहिजे. जुलाब होत असल्यास ते बद केले पाहिनत. दर 
तीन चार तासांनी कोयनेल ५ग्रेन देतात. व ह पुष्कळ कोय- 
नेळ अँसिडांत विरघळवलें नसले तर त्यापासून रांग्यात इतका 


त्रास होत नाहा. ते न मानवल्यात सोडा, स्यालिलिलेर 
वगैरे दुसरी ओषधे देतात. किंवा ती एकदां, व कोयल 


एकदां याप्रमागी आलटून पालटून देतात.पोटढुखी असल्यास 
१५ थेंब टरपेण तेल देतात. अंत्रावरणदाह ह! भर दोष 
उत्पन्न झाल्यात वेदना शामण्यास अफू अगर भार्फिया देतात व 
त्यावेळीं मोठ्या प्रमाणांत हा ओषं दिलेली चालतात. टोचून 
घेण्याचा उपाय चांगळा आहे. डोक्यावर बफोची पिशवी 
ज्दरामध्ये एकसारखी ठेवावी. था रोगांत अंत्रावरणदाह, 
प्योत्पत्ति, कटिरदाहद इत्यादि भाननर्डाचे दोष उत्पन्न 
होतात. त्यासाठी शत्नक्रियेचा उपयोग होण्य़ाहारखा असते 
खूर घराणे (१५४०--१५५५).---दिल्लांच्या तख्तावरील 
एक राजघराणे. सूर म्हणून घोर प्रांतांतील लोकांची एक 
ज्ञात आहे. या जातीत सर घराण्याचा लस्थापक हेरखान 
यांचा जन्म झाला. त्याचा आजा इब्राहीमरान सर दिल्लीस 
बहलोळ लोदीच्या कारकीर्दीत नोकरीसाठी आला; परंतु तेर्थ 
त्याला नोकरी न मिळाल्यामुळे, जोनपूरच्या 
नामक सरदाराच्या पद्रां त्याने नोकरी धरिली. इब्राहीम'चा 
पुत्र हसनखान हा जोनपूरच्या राज्यांत पांचर्शे स्वारांचा 
अलामदार ह्रोता.हसनखानाचा बडील पुत्र फरीदखान याज- 
कडे बापाचा सधे कारभार आला. एके प्रसंगी शिकारांत 
फरीदखानानें तरवारीन वाघ मारिला;याबरून त्याचे झेरखान 
अस लांव पडलें. त्याच्या भावांत तंटे लागल्यासुळे, त्यानें 
जञानपरचे राज्य सोडन आय्रयास दोलतखान लोच्या | 
नोकर! धरिली, पुढ महेमदशद्दा लोहानी नांवाच्या सरदार!नें 
त्यास बह्द!र प्रांतांत नोकरी दिली.परंतु मागलांर्न[ बादक्षाद्दी 
पद्‌ बळकाविलेळ॑ त्यास आवडले नाही; मोंगलांस घालबवन 
देऊन अफगाण वैज्ञाकडे बादञाही चाळू करावी अश्ीत्याची । 
क'र इच्छा होतो. पुढ बहार प्रांत 
त्याने चुनारगड आपल्य!कडे घेऊन 
ढेविला; पुढ हुभायुनने 


_ "आशी 


जञम्नालखान 


त्याना [७ ॥ात ०११७ 
त्याचा उत्तम बंदोबस्त । 
त्यावर स््ारी केल्यामुळें तो त्यास | 


पहाराष्ट्रीय शानकोळछ. (स ) २०८ 


>> 222...“ ल्न 
। 
अगर दानदा धुतात. । शरण गला; परत लवकरच ता किल्ला पुन मिळवन बगाल ब 


। पावल! (१५४५). 


सूर घराणे 


बहार हे प्रांताहे जिंकिले. व अखेरीस हुमायूनचा पराभव 
करून बादशाही पद मिळबिळे (१५४०). पुढ बंगालची ठोट 
व्यवस्था करून मर्ध्यद्रिंदुस्थानांतील ग्वाल्हेर, रतनभार वमर 
किल्ले घेतले. रायसीनच्या किल्र्यास त्यान १५४३ त वेढा 
दिला; ब तेथील लोकांची कत्तळ केळी (र[यसीनचा किल्ला 
भोपाळजवळ आहे). पुढ चितोडगडावर स्वारी करून शरशह्वा 
रतठनभोरास।गेला.नतर त्याने कालिंजरच्या किल्ठ्यास वेढा दिला; 
किल्ला घेण्यासाठी झटत असतां,ताफेचा गोळा लागून ता सरण 
[मै ५ वर्षे राज्य केले; त्याचा सर्वे वेळ 
लढण्यांत गेला; तथापि प्रजाहिताच्या कार्म! त्याने दुलक्ष केल 
नाही. त्यार्ने भनेक विहिरी,धन्नत्राळा मलिदा वक्षेरे बांधिल्या; 
लोकोपयोग!साठी घोड्याचे टपाल ठेवून प्रवाता लाळासाठा 
अन्नछत्रे घातडी. सध राज्यांत सारखा वजन व माप सुरू 
कली. रुपया हे नाणे त्यानंच चाल केलं. शेरशह्ानं बहुतेक 
हिंदुस्थान आपल्या ताब्यांत आणि होते. ता उत्तम योद्धा 
व मुत्सद्दी होता. 

शेरशहा. आदिळखान व जळालखान असे दोन पुत्र 
होते. आदिल्खान हा वडील असल्यामुळे ह्याचा तल्तावर 
हृक़ होता, परंतु जळाळखान लोकप्रिय असल्यामुळें त्यासच 
राज्य भिळालें. त्यानें टपाळघरे बांधून रस्त्यांवरून पोलिसचा 
बेदोबस्त नौट ठेविळा. तो मेहनदी व निश्चयी होता. ता 

१५५३ त भरण पावला. 
यंतर सलीमकहाचा पुतण्या मुवारिक्षखान याने सलीम“ 
शाह्टाच्या फिराह्य नामक सुलास ठार भारून महंमदराहा 
सर आदिली या नांवार्ने तो राज्य करू लागला. तो अत्यंत 
डव्यसनी यामुळें राज्य करण्यास अगदी नाळायक 
द्ऐता हिसू न बाच्य! एका हिदूरट त्यानें आपला मुख्य प्रधान 
नी... आहि लोकांस आपला अपमान झाला 
अर्से वाटून ते आपल्या धघन्यावर उठले 
जन्या ता जाळी नॉट बजञाविळी, महमदशद्दा स्रनें आपली 
सवे संपात्ते हळकट व्यसनांत उधळून टाकिली. राज्यांत 
जिकड तिकडे देंगे सुरू झाले. इन्राहीमख!न सर या नांवाच्या 
मदशह्ाच्या सेहुण्याने दिछीचं तख्त बळकाविळू; परतु 

७ अहमदखान ना टि 

तके आक "मधय प च्य त्याच्या मेहुण्यार्न 
हृ नांव धारण करून 
दिल्लीचे राज्य मिळविळ. इकडे 
खटपट झालविडीच होती. हुमायूननें हिंदुस्थानांत येऊन 
शसिकदरराहा सर जञपातन दिल्लोच तख्त परत मिळाविलें 

त्यवा पाडाच करण्यास! 
यास!ट, हिमू मोठी फोज घेऊन दिक्लोवर 


आला; पुढ [हमचा पराभव हो शं 
हाऊन बहरामय ₹ देहार 
शक्षा दला वा की 


[सकदरराहा सर । 
राज्य दुरण्याच जतयं 
अडविण्यासाठी 


हिमूने आपल्या 


हमसून आपल्या धन्यासाठी 


क त ५७) स्वतः शर होता; पण 


याच्या संगी नव्हत. हुमायुनास 
साने फौज पाठविली; परंतु बहराम ब 


म्ह 


खूरदासं 


अकबर यांनीं त्याचा पूणे पराभव 
प्रदेशांत पळून गेला. तो अज्ञातवासांतच मरण पावळा. अशा 
प्रकारे शूर घराण्याचा शेबर झाळा. एकंदरीत अफगाणांचें 
वर्तेन क्रूर॒ असल्यामुळें लोकांस त्यांचा फारच कंटाळा आला 
होता. [एलियट; मु. रियासत]. 

सूरदास्त--एक संतकवि(जन्स शके १४५०)-हा जन्सांच 
होता. हा मथुरेमध्यें किंवा वेदावनामर्ध्ये राहत असे. व कवि. 
ताहि करीत अले. ट्रसागर म्हणून जो ग्रंथ आहे तो याचाच 
आहे. काशीच्या उत्तरेत दोन मेलांवर शिवपुरी गांबा याची 
समाधि आहे असें सांगतात. स्रदातत व स्रदास मनमोहन हे 
दोन वेगळे कवी असावेत अर्स वाटतें. 

सुर्य--भाकाशस्थ ज्योतापेका पृथ्वीला विशेष महत्त्वाची 
अशी एक ज्योति. इतर तारकांप्रमार्णेंच सूर्य ही एक तार- 
काच आहे; पण ती सर्वबीत जवळची व सूर्यसाळेवी मध्यवती 
अशी आाहे. “ सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्व “अशी जी कुगवे- 
दांत सूर्याची थोडक्यांत महाति ग्रायिळी आहे ती. यथाथ 
नाहो असं काण म्हणेळ | कारण पृथ्वीवर तजीव म्हणून अ 
अ आहे त्यास सर्यांचा आश्रय आहे. उन्हाळा, पावसाळा, 
हिंवाळा असे निरनिराळे कुतू होत!त म्हणून आपला सर्व 
व्यापार चालतो. आणि हे कत॒ करणारा सूयेच होय. सये 
आपल्या विलक्षण प्रभावाने आपल्या भूलोकाला अधांत्री 
आकाशांत ओहून घरून आपल्या भोवती फिरण्यास लावितो. 
वातभर रुंद दिसणारं एवढेसे बिंब परंतु त॑भापल्या या 
पथ्वीहून शेकडोपट मोठया गोलांसहि पृर्थ्वाच्या हजारा पट 
अंतरावरून आपल्याभोवती फिरवित. रात्रोतत सूये नसतो, 
तरी पृथ्वीच्या दुसऱ्या अंग्रास त्याचा व्यापार चाःझलाच 
असतो. त्याच्यापासून उष्णतेचा वषीव सतत «वे दिशांची 
होत अततो. पृथ्वीवरील चर!चरवरतूंस रक्षण आणि पोषण 
होण्यास किती उष्णता लागत असेल याची कल्पना करा] 
परंतु स॒यांपासन निघणाऱ्या उष्णतेचा दोन अब्जांशच भ्नात्र 
हिस्सा कायतो पथ्वीस मिळतो. यावरून सूर्यापासून किती 
उष्णता बाहेर पडते याचें अनुमान होईल. सूय इतक! मोठा 
आहे काँ, १३ लक्ष पृथ्व्या एकत्र कराव्या तेव्हां सू्या- 
एवढा गोळ! होईल. म्हणजे दर तासास ३० नेलप्रमाणे रात्रै- 
दिवस चालणाऱ्या आगगाडीळा सूयांभावती एक केरा करून 
येण्यास सव्वा नऊ वर्षे पाहिजेत. याय प्रकृतिद्रव्य पृथ्वो- 
इतके दाट नाहा; ठुमार॑ चवथाई विरल आाहे. तरी त्याचें 
एकंदर द्रव्य मोजलं तर ते पृथ्वीच्या २। लक्ष पट (वजन) आहे. 
सर्यारभोवदा फिरणाऱ्या सगळ्या म्रह्मांचें घटकद्रव्य एकत्र 
केल तरी त्याच्या ७५० पट सय आह. भ्हणनच काटयवधि 
कासांवरून तो त्यांस आपल्याभांवता प्रदाक्षणा घालण्यास 
लावितो. प्वीपातन सर्य किती दर आहे. ह्याविष्या १५० 
वषापूर्वी कोणात कल्पन॥ह्रे नव्हती, हे अंतर काढण्यास 
निरनिराळ्या राष्ट्रांचे लक्षावाधे रुपये आणि अनेक ज्योति- 
प्यांचे प्रयत्न खर्ची पडले आहेत. इसवी सन १७६१ झाणि 


ट्रीय ज्ञानको:. (स , २०९ 


केल्यामुळे तो डोंगराळ 


खरय 


। १७६९ या वर्षी झालेल्या अधिक्रप्णांवरून सर्याचे अंतर 
। बरंच सक्ष्म सवजळ. इसवी सन १४७४ सखाणि १८८२ च्या 
। अधिक्र्षणांनी तें त्याहून सुक्ष्म ठरलें. पृथ्वी झाणि तूय यांस- 
घोल अंतर ९२३००० ०० सेल आहे असं नक्की ज्ञाल आई 
स॒योवराल डा ग.-ायुलत्या डोळ्यांनी पाहिळ तर 
! टूर्यबिंब सवे भागी एकसारखं तेजस्वी दिसते. परंतु दुर्षिणा- 
। तून त्याजदर एक किंवा अनेक काळे ठिपके दिलतात. आणि 
। बाकीचे बिंब एखाद्या स्वच्छ प्रवाही पदार्थांत तांदुळांचे दाणे 
किंवा बारीक दण तरंगत असल्याप्रथार्ण दिसते. हे कण 
अस्पष्ट दिरसतात;कोठे कोरे तर ते मुळींच दिसत नाहांत.यांनां 
कण म्हटले तरी ह्यांचा वास्तविक विश्तार शेकडो भेळ असतो. 
| सवे डागांची भाकृति सारखी नसते. &णि स्थ आपल्या 
ओंलाभोवती फिरतो यामुळ एकच डाय बिंबाच्या तिर- 
निराळ्या भागी बिरनिराळा दिसतो. स्थानांतरासुळे होणाऱ्या 
फेरफारारिवाय सत: ढागा!च्या आकारांतह्रि फरक असते. 
काहीं डाब कांही दिवस दिसून नाहासे होतात आणि कांहा 
तर कांही महिने दिसत असतात. एखाद] डाय इतका मोठा 
सतो का, तो नुक्षत्या डोळ्यांनींहि दिसतो. वराह्मिहिराम 
सुयार्चे वणन केळे आहे ते वार्चात असतां त्यास ब त्याच्या 
पर्वीच्या ज्योतिष्यांत सयांवरचे डाग दिसले असावे अते 
खात्रीच वाट, सूर्यावबाच क्षेत्र किती आहे ह मनांत 
आणल म्हूण हू डान लहान [दसले तरा त्यांच क्षेत्र ती 
मोठं असतत हु लक्षांत येईल. छांही डागांड क्षेत्रफळ कोरच- 
वाघे थेळ असत. डागाचा मध्य भाग फार काळा दित्ततो 
त्यास छाया म्हणतात; आणि भोवताली काळसर जागा 
दित्तत, तिळ: छायाकल्प म्हणतात. सूये आपल्या आंता- 
भोवता फिरत हु. डागांसुळच सभजले. हा अक्षप्रदक्षिणा 
काळ सर्यविंबावर सर्व भागी एकसारखा नाही. सर्यांच्या 
बिषुववृत्तापेक्षां घुवाकडील प्रदेशात आंसा[भोवती फिरण्यास 
ज्ञास्त काळ लागता. सुमार २५ पासन २६॥ पर्यंत दिवसांत 
स॒यांची अक्षप्रदक्षिणा होते. सूर्यबिंबाच्या पूर्वप्रांता एखादा 
डाग दिसूं लागल! तर सुमार बारा तेरा दिवसांत तो पश्चिम- 
प्रांती (देसतो. आणि पुन्हां १३॥१४ दिवसांनीं परदेस दिस 
लागतो. सर्यांवर हे डाग एखाद्या वर्षीं फार दिसतात, तर 
एखाद्या वर्षी थोडंच दिल्ततात. तूयांच्या डागांचा हृञासानाशी 
संत्रंध ओोडण्यांत येतो (निज्ञानेतिह्वास, पृष्ठ ३६०- ६) पहा). 
डाग कमी असतत तेव्हां सूयोकेरणें पिकास अनुकूल अस- 
तात, अतत इशेल्चें मत होतं, आरोरा म्हणून चमत्कारिक 
प्रकाश उत्तरघ्रुवाकडे दिसतो.तो आणि विध्यच्छक्ति ह्यांचा व 
ंगरांचा संबंध झाहे असं दिस्तन आलं आहे. ज्य! वर्षी डाग 
फार (दिसतात त्या वर्षी आरोरा द ओतरतेन फार दिसते 
व विदयुद्यंत्रे साणि लोहचुंबक यांत उपाधी फार होतात. 
प्रभा येड ले.-ऱजुसत्या डोळ्यांनी किंवा सामाल्य 
दुर्बिणीतून सये हा एक तेजोगोळ दिसतो. परंतु खम्नास सथ 
प्रहणाच्या वेळी सामान्य दुबिणीने किंवा वणेळेखक दुर्विणीने 


। 
। 


य! तेजोगलाच्या भोवताली अनेक वमत्कःर दिसता र.तेजो- 
गोलाभोवतीं प्रथम एक आावरण आहे. ह॑ तेजोमय आहि. 


ह्याचा प्रष्टमाग उंचसखल दिसतो.तो करवतांच्या दांत्यांसारखा । 


दिसता.करवतीच दांते एकसारख असतात,तितक नियमित ह 
आडरण नंलरते. तथापि आपज त्यास क्रकचावरण म्हणं ह्यांत 
दोब घर जाहेतः खालचा सुर्यदिंगापासून सुमारे एकदोन 
विकला आहे. आणि वरचा दहापंधरा विकळा जाह. म्हणजे 
आंतल्याची उंची सुमार पांडसहाशे मेळ आहे, आणि 
वाहेरच्याची दोज हजारांपासून सात हजारांपर्यंत मेळ आहे. 
या आवरणांतून मधून मधून तांबड्या किंवा गुलाबी 
रंगाच्या ज्वाला वाट्वेरे येत असलात. ह्या कधीं थोड्या 
असतात,तर ळकर्वी'पुष्कळ असतात.तू्यांवर डाग नसतात तेव्हां 
ह्या बहुधां सुळोच नसतात.ह्यांत आपण तेजःडंगे अथवा जरग 
म्हण. तेजोंगोळापासन हो कधी ५००मरेल उंच असतात, तर 
कर्धी ९००००० म्लेळ उंच जातात, क्रकचावरणारभावती लख- 
लखीत प्रभामेडल,अलते. ह्यास किरीट नशा अथाचे ' कारोना 
अर्स युरोपियन जांब आहे. हे मंडल तेजोगोलाच्या भोंवती 
सदन अहत. ह्यांस आपण प्रभाकिरोटमंडलळ अथवा 
प्रभानंडळ म्हणूं. ह्यांत कधीं कधा दोन भांग दिसतातः एक 
आंतला आणि एक बाहेरचा. आंतला विक्षष तेजस्त्री असतो. 
प्रभासंडल ,क्वी अगद" अरंद असते; का तं कांही. कला 
मात्र रुंद असतें त कधी तर बिंबाइतकें बाहेर पसरलेलं 
असते. स॒योबर डार थोडे अत्ततात तेव्हां ते अगदी लहान 
असंत ब डाग प्ाार अकतील तेव्हां फार रुंद असते. बिंबाचा 
व्यास सुमार ८६०००० मेल आहे. प्रभामंडळ पाऊण लक्षा- 
पासून १५ लक्ष मेलपर्यंत रुंद असतं. म्हणज तेनोगोलाच्या 

वर इतक्क उंच असले. 
सृयोठी ळद्रव्ये--सूयोवर प्रभामंडळ आणि तेजःशुर्ग 
कशामुळ उत्पन्न होतात; हृ मंडल, ती ग्रंगे आणि क्रकचावरण 
यांची शरीरघटना कद्यी आहे, व या सर्बीच्या अंतयोमी 
असणार साक्षात तूर्य ह्या काय पदार्थ आहे. आणि त्यावर 
डाग कां दित्तत!त, हु समजण्याविषयी सांप्रतच्या ज्योति- 
ष्यांचे प्रयत्न चाळू आहेत. प्रभामंडळ हें सूयाचे वातावरण 
नव्ह अर्ल आतां निनिवाद ठरळे आहे. प्रभामंडलाच्या आंत 
करकचावरण आहे. तें तूयीचं बातावरण होय. यांत अगदी 
बर्‌ हायड्रोजन आहे. जों जो आंत जावें तसतसे अनेक घातू 
बष्परूपाने आहेत. पायथ्याशी या भावरणाची घनता फार 
आहे. व सूर्याच्या तेजोगोलापासून निघणाऱ्या किरणांचे येथ 
निमीलन होते; म्हणजे कांही किरण त 
0 10.1. जह, औत, रियुसा. तांबे, 
पेनेनान द बय 2 हत कोनतत 
सेसवते. झिबाय पृथ्वीवर माहीत नाहर आ नजी 
आहेत. हे त्वे अर युष्ण ब ऱि ह कांह पदाथ 
चश बाष्परूप स्थितींत आहेत. यांत घालू 


गिळून २रक्क्ते. 


मंदाराष्ट्रीय क्षानकोश. (र ) २१० 


क 


खय 


अणि वायू मुख्यतः वर 


। सुख्यतः खालच्या त आहे"; 


उ ष्ण ता.--सुयेपृष्ठावर क्रकचावरणांत निर- 
निराळे व्यापार किती वगा चालळे असतात ह वाणंतां येणं 
कठिग.क्रकचावरण हा एक अभिक्षनुद्र म्हटला तर पृथ्वीवरील 
अत्युष्ण अभिगृद्वांपेक्षांहे उष्ण आणि अटलांटिक महास[ग- 
राच्या रुंदीहून खाळ अला तो ससुद्र आहे. त्याची गतिद्दी 
वादळाचा गति म्हणाची;तर पृथ्वीवर वादळाचा वारा तासांत 
फार तर १०० मेल वहातो. साक्षात्‌ तेजोगोळाची उष्णता 
तर वरच्यापेक्षाहि भयंडर आहे.भापल्यास प्रकाश व उष्णता 
प्राप्त होते ती तयांचया तेजोगोल!पासून होते. ह्य बिंबाच्या 
मध्यापासून प्रकाश ब उष्णता ह्यांचे अरीभवन फार होते. 
मध्यबिंदूवासून उष्णता जितकी निघते;तिच्या निम्मी कडेच्या 
आयगांतून निघते. प्रकाश सुमार तृतीयांहा निघतो, आणि 
रासायनिक किरण सप्तमांश बाहेर पडतात. सूर्यार्मोवती न 
आवरण आहे त्यांत उष्णता आणि प्रकाश यांचे कांही 
निभालन होते. असे वर सांगितलंच आहे. तेनोगोलांतून 
जितके किरण बाहूर पडतात, त्यांतळे सुमार निम्मे 
क्रकचावरणांत गुप्त होतात. हें आवरण नसर्ते तर सूर्य 
हृललांच्या घुमा दुप्पट उध्ण आणि दुण्पट जस्वी असता 
आणि दृष्टीला अधिक स्वच्छ, नीलवणे दिसला असता. 
तरी हली पृथ्वीला सर्यापासन एका दिवसांत जी उष्णता 
मिळते ती इतकी आहे का, पथ्वीभोवती बफाइतक्या थंड 
पाण्याचा २६० याडे खोळ लमुद्र असता, तर त्यास त्या 
उष्णतेने आधण आले असते. आणि ती उष्णता स॒यातून 
निधणाऱ्या एकंदर उष्णतेचा काय तो दोन अब्जांश हिस्सा 
आहे. 
तेञओोगोळाचीच ट ना.-ऱही कशी आहे. ह्याविषयी 
दोन मते आहेतः त्याचा वरदा भाग घन असावा आणि 
प्रकाश व उष्णता त्यापासून येत असावी असा संभव दिसतो. 
ह्या घन ळवचाची जाडी सुमारे तोन चार हजार मेल असावी. 
हा तेजोगोळाचा बहिभोग घन नसेल तर त्याचा पृष्ठभाग 
सकाळ एकसारखा सपाट दितणार नाही. तो वायुरूपी 
कमा, मिले' कित्येकांचे म्‌त आहे. परंतु तसा असता तर 
वेंगाने बाहेर पडणाऱ्या शंगाबरोबर त्यांत कल्लोळ उसळून 
त्याची सपाटी हाड... ती ळ्घां मोडत नाही. हे कवच 
पृथ्वीच्या पृष्ठमागातारखे घन असेळ असे नाहो. त्याच्या 
रजत वमी वि तात आहेत, त्यांवर 
व क ल, आण अशा परमाणूच 
६ वच बनल असेल म्हणून त्याची सपाटी मोडत नाही 
व मत आहे. तेनोगोलाचा हा जो वरचा थर 
त सवे द्रब्ध वाट धृ डे तल्य 
भागी दाब इतका आहे म कक ता. चास लट 
इत्तकी आहे. तरी तेथ उष्णता अतिझ्य अस वंग्मबोच, 
ल्यामुळ त्यांतळी 


र चद ७... बय र) 
सन दर्ब्ये रलायचसयोग न पाबतां बायुरूप स्थितोंत आहेत. 


द ९ हव 
सूर्यमाला 
तेजोगोलाच्या उष्णतेची गणना करणं कांठण आहे. ती | 
दोन कोटी अंश असावी. 


स॒यांची देनिक गाते, वार्षिक गति, त्हतसान, पथ्वीय 
सूयाभोवता पारेश्रमण यांसवं्धी माहिती ' ज्योतिःशासखर 
या लेखांत दिलो आहे. सूयग्रहण कर्त लागतें, त्याचे कारू, 
गणित हो माहिती ' प्रहर्ण ' या लेखांत आढळेल. शिवाय, 
कतु, अयनचलन, संपातबिंदु, स॒र्येप्षाला, वगेरे लेख पहा 
| सूर्यमाला “ातेजोमेघायासून सूर्येपाहा कशी निमोण 
झालं! याकरितां विश्वतेस्था (पू. २४८ ज्ञा. को. त्रि. २०) व 
“नक्षत्रपद्वाते व तारकापुंञ' (ज्ञा. को. वि. १६) हे लेख पहार 
वेंत. सूयेभाळेत मर्थ्ये सूर्य, नंतर वुध, आुक्र, पृथ्वी, मैगळ, 
गुरु, शनि, प्रजापाति व वरुण असे ग्रह एकापुढे ए$ आहेत. 
या आठ मोठ्या ग्रह्यांखरींल बरेच लहान लहान ग्रहृहि सर्य- 
मालेत आहेत. धूमकेतूहि स॒योभावदी फिरतात.आठ मोठया 
म्रह्ंपेकॉ सहा ग्रहांच्या वेंगळ्य़ा माला आहेत, म्हणजे 
त्यांच्या भावती चंद्रासारखे उपप्रह् फिरतात. सर्येमाठेतीळ 
बडकां्चे थोडक्यांत वणेन पुढील कोशकांत दिल आहे 
। 


9 क्‍््»ट जज ळा 1... 
४1५६७ ट्ट >) तट टी हटल ता >. 
1811202५) 2 की जा पह टी क ळी ळे न 6 ७ 
2४191६8 | र. रि त कि ह म. श 
सक 
(14.4 
क 
17४४ 92 
(ट्र _-21:2७% लो 
श्त्ट र (श॑ >> शि” 0 ठु २ व - की: 
ह| 122 2१.७ 2. 2 ळा कटीहे 
४8 | 1५1४६७ र र 
् तश 
की 9 
टि 9 फि 
ति द ५७ 
भ्र (-- वी >> 
11122 ७ ,७. ठ का ह ४0 66, (लि (ठा 
प ग्र प. तट. ख्या ण. ह ह. छा ती. 
वी ट्ट ० ७१ ७५ ८ “८ ? ७ ळ ७ ०७” ७ 
छि श्रीेळ %७ ८ 9? 0 % ७ 6७८ 7. 9 6 ७» 
गट डड आ. ष्शा % ७ ०0 ७ हश ह्क्ट 
फ २ 
> 
६2५२)! | ह ह डा ा क्क 
प्त | -915 $.). ह. अता अभ. लाळ, गठन 
शि 1&18% ७ ह ७ ला ल त्र ७ ला 
शि स्स मदर 
भ् ह शी ७ 
च ४ ल व ड र्त - > ७ ळ- 
जु ९२1५॥>॥ (च फक र्‍ 4 
शि क्य यी $ 9 ति क्ट शट शट 
धट र 
ही. कि ठा ळे त > >! व 
गड | ५ का ८०.2 ह. 5 जी $ 
हश हट 
कि ७12 न्हा 2 6 १ ० ळ ळ र्क 20 ७० 
न षा ग्र ष्ण २९१ (७७7 
"20 82 ु- 
कि ७ (शक १ तश 6 क र्‍् 
(32) '>218 0 च क. आ क व 
81: * ७“ ७५% > ७ श 3 क 
ल %० २ >... 
७३७ म; ७ 
ष्प्र 
- रि 
क व्य प्र ष्ट्र -ऱ 
ढ ९ 
अ कि अ री की: प “ता 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (सख) २११ 


खूयेमाळा 


स्यकद्रीय सिद्धांत खिश्तपृव तिसऱ्या शतकांत आररिस्टा- 
केसन पुढ पांडला होता.पण पुढं तो इ. ल. १५ व्या शहका- 

यत छपत झाला (विज्ञानेतिहास, पृ. ३२८ पासून पुढे पहा) 
आपल्याकडे भार्कराच[यांनी सिद्धांतशिरामणामध्य म्रह्ांच्या 
कक्षेचा क्रम असा सांगितला आहेः मर्ध्ये पृथ्वी, तिच्या सभा- 
वता चेद्रकक्षा, चद्रकक्षेच्या पलीकडे जुधकक्षा, बुधकक्षेच्या 
पलाकडे युक्रकक्ष!; शुक्रकक्षेच्या पलीकडे सूयेकक्ष।, सर्यक- 
व्च्या पलाकडं भोम म्हृणज मेंगळकक्षा, भोमकक्षेच्या 
पळाकड गुरुकक्षा, गुरुकक्षेच्या पलीकले शनिकक्षा आणि 
शनिकक्षेच्या पलीकडे नक्षत्रकक्षा आहे. याप्रपाणेच प्राचीन 
सव यरथकारांनी ग्रह्मांच्या कक्षांचा कम सांगितला आहे. सये- 
मालताल युरेनस आणि नेप्च्यन हें दोन महू प्राचीन लोकांस 
माहात नव्हते याचे कारण असं आहे को, ते दोन्ह म्रह 
घुसतत्या डोळ्यांना आकाशांत पाह गेळे असतां दिसत नाहांट; 
दांबणीच्या सहाय्याने ते दिसतात 

प्राचान अह्वकक्ष[भंगीकडे पाहिल असतां वारक्रमाची 
एक मोज आपल्या लक्षांत येईल तो अशी:--प्रथम 
रविवार धरल्यास, रविकक्षेच्या पुढे तीन कक्षा सोडल्या 
असतां चेद्राची कक्षा येते. म्हृणून रविवारापुढें सोमवार 
येतो. चेद्रकक्षेच्या पुढ तीन कक्षा ( बुध, थुक्क आणि रवि 
यांच्या ) सोडल्या असतां मंगळाची कक्षा येते म्हणन 
मगळवार क्षाला. मगळाच्या कक्षेच्या पुढे तौन कक्षा ( गुरु, 
शान वचद्र यांच्या कक्षा) सोडल्या असतां बुधाची कक्षा येते 
स्हय़न बुधवार येतो. याच पद्धतीन पढ तीन तीन कक्षा 
साडल्या असतां गुरु, शुक्र आणि शनि हे वार येदात. 
नवा मताच्या महकक्षाभर्गावरून असा वारक्तम कांही 
निघत नाहो. प्रावीनमतार्ने ग्रह्मांच्या कक्षा वतुळात्सक आहेत 
अस मानक आहे. नवीन मते ग्रहांच्या कक्षा दीघेवतुळा- 
त्मक आहेत अल सिद्ध केले आहे. दोघेवतुळाची दोन केंद्र 
असतात, त्यांतील एका केंद्रामध्ये सय असतो प्राचांन भार- 
तीय ज्याताबदांना जरी ग्रहकक्षा वतुळात्मक मानिल्या 
आहेत तथापे ग्रहाचे त्पष्टस्थान आणण्याकरितां जी खटपट 
केलो आहे, तिकडे अवलोकन केल॑ असतां, असे दिसन 
येइल कॉ, त्यांनाहि प्रहकक्षा दीघेवतुळात्मकच सुमारे 
थारल्या आहेत. म्हणूनच ग्रह्मांची स्पष्टस्थाने आणण्याकरितां 
अवाचीन लोकांनो ज्य; रोती. ठरविल्या आहेत, त्यांवरून 
गणित करून प्रहांची जी स्पष्ठस्थाति येते तिच्याशी अगदी 
जवळजबळ जुळेल अंशी स्पष्टस्थाते, प्राचीन ग्रंथकारांनी 
दिलेल्या रातीना गणित केलें अततां येते. सर्याच स्पष्टस्थान 
तर फारच धरांबर जुळत. म्हृणजे प्राचीन व अवाचीन 
ळाकाचे मध्यमम्रह्ृस्थाते सारखी असतां पाश्चात्त्य रीतीने 
ग्राणत करून आकाशांत म्रह् असुक स्थळा दिलेल असं 
निघा डे तर, प्राचीन गणितानेंह्रि त्याच ल्थळी आणि कधी 
तत्समीप येतो. यूरोपांत कोपर्निकतने स्थेसिद्धांताचा पुन्हां 
पुरस्कार केरा. षण त्याला पोप व त्याचे अलुयायी, एवढेच 


सूक्ष्मदर्शक यज 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (सख ) २१२ 


सृश्मड्शक अंज 


नव्हे तर लथर व त्याचे अनुयायी यांनीह मोराच! विरोध 
ळेला. सर्येसालतील ग्रहांच्या कक्षांसक्धा केष्लरचे नियम 
पढ सर्वमान्य झाले ( ' ज्योतिःशाद्ल * पहा ). न्यूढनच्या 
गुझुत्वाकर्षणनियक्षांची यांत भर पडून सूयमालची स्थिरता 
सिद्ध झाली. या न्यूटनच्या  नियमालंवधबी सांवस्तर 
बरणीन ' विज्ञानेतिहास ? विभागांत ( पष्ट २४७ पासून पुढे ) 
सांपडेल. 

सुक्ष्मददीक यंत्र-ऱया प्रकारच्या यंत्रांच्या लाहाय्याने 
सक्ष्म आ्यागि अति-सुक्ष्म पदाथ सलभपणं पाहता. येतात 
एखाद्या पदाथोच्या योगार्ने जो कोन (डोळ्यांशी, होत त्या- 
पेक्षां मोठा कोन करतां आल्यास तो पदार्थ म्रोठा दिसल 
सक्ष्मदर्शक येत्रांच्या साहाय्यानें ह। कोन मोठा करण्याचा यत्न 
केळेला असतो.सक्ष्मदर्शक यंत्रांच्या दोन जाती आहेत;एकाचय 
नांव सार्धे किंवा एकाकी सूक्ष्मदशक यंत्र आणि दुसऱ्याच 
नांव लंयुक्त सुक्ष्म-दर्शक येत्र. एकाका सृक्ष्मदशक यंत्रांत 
एकच लेन्स वापरलेले असतें किंबा एका लेन्साच्या इतकाच 
परिणाम होईल असा एखाद लेन्तसमुच्चय उपयोगांत आण- 
ळेळा असतो; त्यायोगानें सरळ आणि दिखाऊ प्रतिमा 
उत्पन्न होऊन ती आपल्य! नेत्रांस दिसते. ६युक्त सुक्ष्मदरीक 
थेत्रांत दोन लेन्स वापरलेली असतात. त्यायोगानें मोठी 
झालेली अक्नी प्रतिमा दिसते 

एकाकोसूक्ष्मदर्शेकाचोरच ना.-ाज्या मनुष्याची 
दाटे सांभान्यतः' असावी तितकी असल्यात त्याला दहा शच 
अत्तरापासन ता वाटल त्या लॉषबावराल पदाथ स्पष्ट द्सता 
परंतु जवळील पदाथाच्या अबयवाच्या अंगांचे च उपांगा पच 
नौट निरीक्षण करतां येते. कारण जवळील पदार्थांचा कान 
दरच्या पदार्थापेक्षां मोठा असतो. कोणताहि पदार्थ दूर अंत- 
रावर्‌ गेला असत्तांना त्याच्या ब्रारीक रूपरेषा दिसेनाशा कां 
होतात असा प्रश्न उपस्थित होतो. याचे उत्तर अस आहे का, 
त्या पदार्थाने आपल्या नेत्रांशी १ कलेपेक्षा(एक कला म्हणबे 
एका अंशाचा साठावा हिस्ता)कमी कोन केला तर त्या पदा- 
थांच्या रूपरेषा आपणांस दिसत नाहीत.डेच दुसऱ्या शब्दांत 
सांगावयाचे म्हणजे दोन बिंदूत ज॑ अंतर असेल त्याच्या 
३४३८ पट र्‌ एका कलेची सुजज्या छट आह ) अंतरा- 
वरून त्याकडे पाहले असतां ते दोन बिंदू एकांत एक मिस- 
ळन एकच बिंदु दिसूं लागतो. सामान्य द्टांच्या मनुष्याने 
दद्ा इंचांपेक्षां जास्त जवळ एखादा पदाथ नेल्यास त्याच्या 
नेन्ांस त्या पढा्थांचे सूक्ष्मपणे निरक्षण करतां येत नाही 
त्याकरितां त्याला एखाद्या बहिवेक्र भिंगाचा उपयोग करावा 
लागतो. अशा प्रकारे लेन्स वरल्यामुळे पदार्थाचे सुक्ष्म अवयब 
दिस लागतात; १ जे पदार्थ अत्यंत सुक्ष्म आहेत ते हग्योचर 
होऊं लागतात,ज्या ज्या प्रमाणांत पदार्थाचे पूथुकरण, करण्यांत 
थेत त्या त्य़ा प्रमाणांत प्रकाशाची उणीव भासते. लेन्साच्या 
दोहोकडीळ पृष्ठभागाच्या योगाने प्रकाशाचं पराबतेन होऊन 
त्या योगाने प्रकाश कमी पह लागतो.एका लेन्साद्या योगा 


हकूडा ९ या प्रमाणांत प्रकाश कमी होतो ब दोन लेन्लांच्या 
योगार्ने शेकडा १७ या प्रमाणांत प्रकाश कमी होतो. जर 
लेग्साच्या कांचा पातळ असल्या तर कांचेच्या योगाने प्रका- 
शाचे भपशोषण होत नाहॉ भस म्हूणाधयाख कांहां प्रत्यवाय 
नाही 

सयुक्त सूक्ष््दशाक्यन.--जुन्या पदार्थेविज्ञानशासख्- 
वेस्यांचे अर्थ मत होते की, दुर्षिणीप्रमार्णे दोन किंवा अधिक 
ठेन्सांचा उपयोग करून उत्तम प्रकारच तृक्ष्मद्शाक थंन्र 
तया( करतां येणार नादी. परंतु आज्लुनिक शास्त्रवेत्त्यांना 
ह मत चुकीने आहे असे दाखवून दिळे व त्यांनां अतीई 
दाखवन दिलं की, सयुक्त सूक्ष्मदतक येत्राच्या साहाय्याने 
एकादी तक्ष्मदर्शक यंत्रापेक्षां जास्त विस्तृत प्रमाणावर पृ्चु- 
करण करितां येते 

भतिसक्ष्मददीकर्‍ये त्र.-णागणिताच्या आधारे आतां 
असें सिद्ध झाळ आहे का, प्रकाशाच्या आंदोलनाच्या निम्या 
अंतरावर दोन सक्ष्म बिंदू असतील तर ते दोन बिंदू सूदम- 
दर्शक येत्रांतून दिस शकतात. जर ह्या अंतरापेक्षां कमी 
अंतर असले तर सूक्ष्मदर्शक यंत्रांतून त॑ दोन वढू निर- 
निराळे दिसूं शकत नाद्दांत. सूक्ष्मदर्शक थत्नाचा शाक्त वाह- 
बून देखील हे काय सिद्धाला जात नाह! अर्थात बरील प्रका- 
रच्या सक्ष्मदर्शक यंत्राच्या सृक्ष्मदर्शकत्वाची हा एक प्रकारचा 
सीमाच झहे. परंतु कित्येक शास्रवत्त्याना याबर तांड काढला 
आहे. त्यालाच भतिसश्मदर्शक येत्र अस नांब दिल आह.या 
प्रकारचे अतिसशद्षमदर्शक तयार करतांना प्रकाशाच्या ।वेकृ- 
तोचा फायदा घेतात. हर्वेत जे घधूळांचे कण तरगत भसतात 
ते आपणास दिसत नाहीत; परतु एखाद्या अधेऱ्या खोलीत 
सभैप्रकाणाचा कवडासा पाडल! तर तेच कण हृग्गोचर होतात. 
कारण त्या कणांवर प्रकाश पढून त्या योगानें प्रकाशाची 
विह्काते होऊं लागते. या विकृतीच्या योगानें काळ्या पृ्ठ- 
भागावर तेजस्थो ठिपके दिस लागतात. याप्रमाणेच आत 
सक्ष्मदर्शक थेत्रांत याच गुणधमांचा उपयांग केलेडा असतो. 
प्रकाशाची विक्ूूति उत्तम प्रकार व्हावी म्हणून अतिसक्षम 
दर्शकाच्या पुढील मिंगाचा मध्यभाग घासून भपारद्शेक 
केलेला असतो व त्यादर काळे रांगण चढविलेळें असते 
चाजच्या वलयाकांते भागांतून कायते प्रकाशार्चे गमन 
होते 


दोनडोळ्यांचसक्ष्मदशेक य त्र.--आतांप्यंत जी 
सृक्ष्मदशकयत्र दिलीं आहेत त्यांतून फक्त एकाच नेश्राने 
अबलोकन करतां येत; त्यामुळे त्या पदार्थाची जाडी, खोली 
वगैरे समजत नाहीं. खोली समज्ञावी म्हणून दोन डोळ्यांच्या 
सूक्ष्मदर्शेकाचा शोध लागला झाहे. एखाद्या त्रिकोणी 
श्रिंगाच्या योगाने प्रकाशाचे दोन भाग करून घेऊन त्या 
योगाने दोन्ही नेत्रांनी सुक्ष्म पदाथांच अबलोकन करतां येतं. 
याशिबाय सूक्ष्मद्शकांत दुसण्या कांहीं सोयी करत्ता येलात 


1 


कळकळ न 


स्वूश्मसंजनन 


महाराष्ट्रीय ज्ञानक्रश. (स ) २१३ 


खूश्मसंचयन 


-----1----_-“----्तत्क्कक्प््न्न्न्न्क््न््क्क्फ्प्क्प्प्प््चा 


सूक्ष्मलंचयन किवा शून्बलब्थि गणित-या सदरांत 
येणाऱ्या शाक्ञाचे वणेन महाराष्ट्र भाषेत अगदां प्रथमतः 
येऊ पहात आहे. प्रथम या शास्ञाच्या नांवाबद्दळ दोन शब्द 
लिहिले पाहिजेत.ज्यास इंग्रजीत इंटीम ळ कठक्युलस म्हणतात 
त्यास सक्ष्मसेचयन हे नांव शोभेल परंतु, इन्फौनिटेसिमल 
कलक्युलस ह्यास निराळेच नांव देण्याची आवश्यकता 
आहे. कारण त्यांत स॒क्ष्मसंचयनाचाच केवळ अंतर्भाव नसून 
सक्ष्मसंख्या चलन ब तद्सषंगिक इतर पारिमाणांचाहे विचार 
करावा लागतो व म्हणन ह्या सवे गोष्टींचा समावेश हाण्या जाग 
सुधाकर द्विवेदी ह्यांनी सुचावेल्याप्रमाण '' कळनशाल्ञ हच 
नांव जास्त इष्ट आहे.पुष्कळांस शून्यलज्धि हु नांव या शास्त्रास 
देतां येहेल असे वाटण्याचा संभव आहि. परंतु जुन्या संस्कृत 
गणितशाक्यांत शून्यलब्धि हृ नांब शन्यावर बेरीज, वजाबाका 
गुणाळार, भागाकार इत्यादि संस्कार करण्याच्या गणित - 
प्रकारास दिलेळं आहे व तसा प्रत्यक्ष संबंध या शास्त्रांत 
कोठोहि येत नाहो. 

जगांतील सर्वे पारेमाणे बदलणारी आहेत. त्यांत क्षणो- 
क्षणी फेरफार होत आदत. हा होणारा फरक व वेळा यांत 
कांह विशिष्ट संबंध असं शकतो. त्याचप्रमाणें दोन गोष्टींचा 
संबंघाहे कांही. विशिष्ट प्रकारान दर्शावतां येतो. हे सबप्र 
कोणते हें शोधन काहून त्यांचा बिचार केल्यानेच प्रगाते 
होत असते. यांतील कांह्टा विशिष्ट संबंधांचे गणितविषय- 
परिभाधत रूपांतर करतां येत. हा तंबंध दृष्टात्पत्तीस यण्या- 
करतां त्यापबंधाचे परिमाणात्मक काढलेले चित्र यासच 
आलेख अर्स म्हणतात. आलखारचेंच एक निराळें शास्र बनलं 
आहे. त्यास बीजभूमिति ( पह ) हें नांव आहे. 

त्याचप्रमाणे या बदलणाऱ्या पारेमाणांत होणाऱ्या फर- 

चा विचार करणें असल्यास त्यांच्या विकाराच्या वेंगाचाहि 

विचार करावा, लागतो; उदाहरणार्थ झाडं कोणत्या वेगानें 
बाढतात १ लाटा कोणत्या वेगाने पाण्याच्या प्रष्ठभागावरून 
गमन करतात १ मोटारगाडीचा वेग काय £ इत्याद गोष्टी 
पहाठ्या ळागतात. चंद्र, सूर्य इत्यादिकांच्या स्थतीचा विचार 
करतांना त्यांच्या मताचाहिं प्रश्न लक्षांत घेतला पाहजे. ह्या 
ज्या गती अथवा वेग यांचा विचार करणं हच सुख्यत्वकरून 
या शास्राच प्रधान अंग आह 

पदार्थविज्ञानश्ञाक्क व गणितशाद्ल या विषयांची वाढ 
मुख्यत्वे कलनशास्रा्नच झाली आहे. अगदी प्राचीन काळी 
सरल रेषांनी बनलेल्या आकृतीेच क्षेत्र व्यक्त करतां येत 
होते पण पुढें जसजसा तक्तांचा शांध लागळा त्या मानान 
त्यांचे ज्षेत्रफळ काढण्यास अडचण पडूं लागला. हो अडचण 
भरून काढण्यास निरनिराळय़ा रीती आह्तित्य्रांत आल्या 


त्यांतच अवशेषरातीचा उदय झाला. या रोतीत दोन बदल- 


णाऱ्या संख्यांचे शेगडी होणारं समानत्व व या होहाच्या अटरा 
असलेल्या संह्येचे त्या समान झालेल्या संख्येशी समा[न(व 
शेव्ह ग्रहीत भरत, इद्ाहरणा्थ वतुळ! क्षेत्र त्यांतल्या 


। बरीचशी 


अंतर्गत बहुभुजापेक्षां जास्त व बहिगेत बहुभुजापेक्षां कमी 
आहे. या बष्ठयुनांच्या बाजंची संख्या वाढवून दोहांच क्षत्र 
तंच होते हे दाखवावयाच. अथ!'त बतुळाच क्षत्राह्ह तच 
असले पाहिभे; कारण एकापेक्षा ते जास्त १ दुतर्‍्यापक्षां त 
कमी आहे. या रीतीनें वतुळ, एरवल्य, गोल यांचं क्षेत्र 
वंगरे भाकिंमिडीज इत्यादिकांनी काढिल आहे. पुढें सुमारे 
दोन हजार वर्षेपर्येत नर्वांन रीती फारशा उपलब्ध झाल्या 
नाहीत. सोळाव्या शतकांत केप्लर याने या रीतांची वाढ 
करून अनंतत्वाची कल्पना प्रचारांत आणली;व पारिमाणांच्या 
अत्युच्च व अतिनीच किंमतींचा थोडासा विचार केला. सत- 
राव्या शतकाच्या पूर्वाधात काव्हालिएरी याने भागभूमिति 
उदयास आणली व त्यावरून त्यान त्रिकोणमध्य काढला व 
गिल्डीन अगर पापस यांच्य़ा लिद्धांतांची सत्यता दाखविली. 
पास्कल च वालिस यांनां वक्रांची लांबी काढून संकळन- 
शाक्षाचा पाया रचल!. इ. स. १६३७ त डेकाटेच्या बैजिक 
भूमितीर्ने तर त्यास फारच चलन सिळालें. या! योगाने 
आजपर्यंत केवळ कल्पन्ना करून काढलेल्या गोष्टांनां दृक्‌प्रत्य- 
यानें स्पष्ट करतां येऊ लागलें. फ्रेसा ( फर्मा ), रावरव्हूल 
इत्यादिकांनी निरनिराळे धिच!र करून त्यांच्या लाहा!य्यानें 
नर्चांन शात्ञ बनविण्याचा प्रयत्त केला, व या दृष्टीने कित्ये- 
कांच्या मते या शास्त्राचा शोधक फ्रेमा (फर्मा)हा मानला गेला 
आहे. परंतु हें शञाख त्याने व्यक्त दशेषत आणले नाहीं.त्य!चा 
मान लेज्ञित्क्ष व न्यूटन या दोघां गणितज्ञांस आहे. या 
दोघांनाहि स्वतंत्रपणे या शास्राचा पाया रचला. परंतु छोध- 
काली त्यांच्यात पत्रव्यवहार झाल्यानें मूल जनकाबद्दल बराच 
वाद आहि. त्यानेतर लाठे व लाय़ां ह्यांनी हा विषय हातांत 
घेऊन त्यास अतिशय उत्कृष्ट स्वरूप दिलेल आहे. सध्यांच्या 
काळी या विषयास महत्त्व किती प्राप्त झालं आहे इं प्रत्येक 
गणितज्ञास माहीत आहेच. 

भारतीय गणितज्ञांनी या विषयावर कांहींच लिहिलेल 
दिसत नाही. भास्कराचार्यांनी कालमापन कोष्टक देतांनां 


'चुटीचे वर्णन केलें आहे, ही त्रुटि १) सेकंदाचा ३४००० वा 
अंजन आहे; व यावरून त्या काळी कालाची अनंत विभा- 


ज्यता त्यांस माहीत होती अत दिसते; पण त्याबद्दल स्पष्ट 
असा उद्लेख कोठेंहि केल्ला आढळत नाह. इतर्के असनहि 
भास्कराचायीनी लिद्ध लेल्या कांहो सिद्धांतांनां या रोताची 
जरूरी लागते. त्यांनीं स्थलगति ब सक्ष्मगति 
असे भेद करून *' अथ सुक्ष्मा तात्काळेका कथ्यते । यदा 
आसक्न तिथ्पंत: तात्कालिक्या गत्या तिथिसाधने झतु 
युज्यत । यत चन्द्रगति महत्त्वात्‌ प्रातक्षण समा न भवबलि 
भतः अयं तिश्रेषः असिद्दितः ” असें सक्ष्मगतीच वणन केळ 
आहे. तस्तेंच निरनिराळ्या कोनांच्या भु्षांने कोष्टक शि 
करतानाहि ' दिन!न्तरं स्पष्ट्खग[न्तंर स्याद्वति : स्फुरा 
तत्तभयांतराळे या “ळोकांत तात्कालिक स्फुट भोग्यखंड 
कसा तयार करात हे पां तले आढे. ही रोति सध्यांच्या 


सूश्मसययन 


हाराष्रीय शानकोळ. (स ) २१४ 


खूक्ष्मलंचयन 


त ( ज्याथ ) > कोज्याथ त्याच्याशी अगरदांच सद्श आहे. 


एवढंच नव्हे तर या तात्कालिक गतीच्या व्याख्येचा उययोग ' 
करून गाणगेताच्य[याच्या स्पष्ट विळारांत “फलांश खाड्टन्तर । 


शिंजिनांध्ती ) या अडोकान 


त्रिज्याथ 
१/त्रिक अय रे जकोज्याथ 


या फळाची तात्कालिक गाते काढून त्याच्याहि पुर्ढे जाऊन 
चलसंख्या अत्युच्च असेल त्यावेळी तिची तात्कालिक गति अन्य 
अघते असे“कक्षामध्य़गतिथग्र व! प्रातिवृत्तसंपाते” या *छोकांत 
साफ म्हटळे आहे. ह्या व इतर कांहीं वचनांवरून भास्करा- 
चायोस कलनशात्ञाच्या रीलापेका कांही किंवा त्यासारख्या 
रीती माहीत होत्या अले म्हणतां येईेळ. व द्याच दृर्टाने 
आर्किवबिडीज याल संकळनशात्राच्या दाने ज मदत्त्व आहे 
तितब्हाच किंवा त्यापेक्षांद्रे जात्त भास्कराचायांचा कळन- 
शास््रार्शी संबंघ पोचतो. अस म्हणण्यास कांहो हरकत नादी. 
भास्कराचायॉनंतर झालेल्या ज्योतिषशात्रविदांत यांतील 
पुष्कळ गोष्टी समजल्या नाहीत व त्यांनी मपल्या पूर्वीच्याच 
रीती कायस ठेवून त्यांचीच वाढ व जोपासना केली. अगदी 
अलीकडे नृसिंह उफे बापुदेव शास्री यांनी कांही श्होक 
गीर्वीणभाषेत केळे आहेत. सुघाकर द्विवेदी यांनी हिंदौ 
भाषेंत' वकनकलन? नांबार्चे सोठें पुस्तक लिहून आर्य गणित- 
ज्ञांवर मोठे उपकार करून ठेविले आहेत. लोकमान्य टिळ- 
काँनी ह्या विषयाबद्दल कांडी लिइलें असल्याबद्दल जनप्रवाद 
आहे तो खाटा आहे. परत कलनशास्र निराळ्याच शेतीने 
लिहून त्यास भुमितीतारख [तियमजद्ध स्वरूप द्वेतां येईल अस 
त्यांचे म्हणणे होते व ते त्याप्रथार्णे प्रयत्नीह करणार होते ह 
लेखकास माहीत आहे. 

लेखनाच्या सोयीकरतां या लेखाचे तीन भाग पाडले 
आहेत.(१) चलनकलन ( डिकरोन्शिअल कॅलूक्युलस ), (२) 
सक्ष्मसंकळन ( इंटांग्रल केळ्क्युळस ), ( ३ ) कलनसप्लीकरणे 
(डिफरोन्शअल इक्केशन ) 


चलन क ल न.--कोणताहि सरलरेषा घेतल्यास तौ 
अगदी लहान लहान तुकड्यांची बनलेली अमते. हे तुकडे 
आपणांस अगदी लहान बिंदुभात्र मानण्यास हरकत नाही. 
ह्याप्रमाणे कोणतीहि परिमाण आपणांस सुक्ष्मरीलीर्न त्रिभागतां 
येईल. वेळ, काम, क्षेत्रफळ, झाड वगैरेची वाढ हॉ पर्ण 
परिमाणे सानल्यास त्यांचे सूक्ष्म भाग करतां रेतोल, त्यांभन 
त्या पारि्षाणांचे विंद्तान अगर सक्ष्मच्छेदे झ्हणतात. या 
बिंदुमाभाची किमत अञगद्धा लहान असल्याने कल्फ्नेने 
मत्यक्षी करतां येत नसळी तर॑. परस्परसंबंयी दोन संख्यांच्या 
बिंदुभानांचे गुणोत्तर सहज कहूपनेळ; जाणता 
४» य एखाद्या ठिकाणी ताता 
त्याचा अथ असा कॉः१त 


अबब. 


येते. उदाहूर- 
र -_.- च्च * 
५० बल चालते 
भर ती जाहे 


त्या वेगानें चालत नाहे अर्स मानिल्यास ती ५० मेल जाईल. 
। आणि बेंग > अंतर 
| वेळां 
! क्षणाबद्दल विचार चालला आहे त्या वेंगार्ने ती चालत आहे 
: त्या क्षणीं जरी ली सुक्ष्म अंतर गेलो असली तरी ५० मेल 
हा वेंग कल्पनेला गम्य आहे. परंतु तें अंतर व तो क्षण हो 
दोन्हां अत्यंत सुक्ष्म असल्यानें जाणतां येण्यात कठिण 
आहेत. या ठिकार्णी अंतर व वेळा ही परस्परसबधा पारेमाणे 
होत व त्यांचे बिंदुमान व गुणोत्तर यांचा :सेबंध वर दर्शवि- 
लाच आहे.असल्या निरनिराळ्या परस्परसंबेधी पारेमाणांच्या 
बिंदुमानांचें गुणोत्तर क्राढून त्याचा व्यवद्दार दृष्टया उदग्रयोग 
करणे ह्वा या क्ाक्राचा उपयोग आहे. 

दोंन परस्परसंबंधीं संख्य! य व क्ष आहेत अर्श समज़न 
त्यां य च्या किमती क्ष च्या किंमतोवर अवलंबून आहेत 
असं मानल्यास क्षत्त भक्तपरिमाण, विकरण व यस क्षच 
अभुक्तपीरमाण, विकार्य किंवा फल असं म्हूणतात जर्सेः-- 
यक्ष ४ णक्ष4२ यांत क्षच्या जर 41 २॥। ३ इत्यादि 
किंमतो कल्पिल्या तर यच्या किमती त्या मानानें बदलतील. 
या ठिकाणी क्षवा संबंध व्यक्त करून दिलेला आहे. कित्येक 
प्रसंगी तो अव्यक्त असतो ज्सेः-यक्ष ५ क्षय-य. 
पाहिल्या ठिकाणी य ह क्षचे व्परक्त किंवा स्पष्ट फल व 
दुसऱ्यांत य हं क्ष्चे अव्यक्त फल आहे. कित्येक पारिमाणं य 
व क्षसारखी किमत बदलणारी असतात, त्यांस चल किंवा 
अनित्य व कित्येकांच्या किंमतीत बदल मुळीच हद्वोत. नाही 
त्यास अचल किंवा नित्य परिमाण म्हणतात. यक्ष 
फल असल्यास त सामान्य रीतोर्ने (क्ष), कॉ(क्ष), 
फि( क्ष ) ह्या किंवा असल्या संबंधाने दर्शीवण्यांत येईल. 
कित्येक प्रश्वंगीं यची किंमत एकापेक्षा अधिक चलपरिमाणां- 
बर अवलंबून असते. जर्से:--य सक्षष 5- ष' -- क्ष. यांत क्ष 
ब ष हो चलपरिमार्ण होत व य ह त्या दोहोंचे फल होय.. 
इं फ( क्ष, ष ) असं लिहिले जाते. | 

या फलांच्या किंमतींत पारेमाणांच्या किंमतीमुळे फरक, 
होतो. जतजञशी क्षची किंमत वाढवावी तसतशी यची किंमत 
कपी अगर जास्त होईल.य! द्वोण!ऱ्या वार्ढास चलन म्हणतात. . 
हू, क्ष्स थ्ैक्ष हं चलन मिळालें नतर पाहिल्या उदाहरणांत 
न ह. यचा कपत ( क्तळूक क क्षन-/ुक्ष) --३ 
दाइल. यावरून यर चलन जर य माने तर 
/प न (क्ष /क्ष ):५( क्षत-/क्ष)) २ ऱ्क्ष 
दवाइल., .'. यवडअर नर व्र भे 

अशा ऑन बीवी... शी धत 
यच्या किंमतीतील फरक सहज काढतां 
दर्णविलेल्य़ा उदाहरणांत क्षचो वाढ ज 
तर यची वाढहि त्या मानार्नेच सक्षम 
केबळ बुद्धीनच नाणतां येतील. परंत या 
सहज समजेल, जर्से: .... ळर 


ह प्रमाण नेहमी सत्य असल्याने ज्या 


०५"क्ष- |: 
शौैक्ष. 
फरक झाला असतां : 


यण्या[सारखा आहे. वर. 
र बिंदुमानच आली 
होईल हीं बिंदुसार्म । 
बिंदुभानांचं गुणोत्तर. 


सूश्मखे्यन 


८य > रक्ष/क्ष4 (९ क्ष )५५/दक्ष. यचे बिंदुमान धमव. बग मिहमाक । ति य क काक 


कल्पनेस अग्राह्य. 

शैक्ष ह क्षच विंद्मान कल्पनेस अग्राह्य, 

पण त्यांचे बुणोत्तर“ओय 2 > क्ष -- ५ -- /क्ष. 

/त्त 

या ठिकाणी बिंदुमानांच्या सापेक्षत्वाच! प्रश्न विचारांत 
ध्याना हागतो. अगदो सार्धे उदाहरण घ्यावयाचे म्हटल 
म्हणजे एखाद्याचे उत्पन्न १००० र. आहे तर त्या उत्पन्नाशी 
सापेक्षत्वार्ने १ रु. उत्पन्न असणारा फारच कमी. दर्जाचा व 
र रु. उत्पन्न असणारा तर किती तरी कमी दर्जाचा होईल 
ब अच्या उत्त्पन्नांच्या वेळी तिसऱ्या कच्या उत्पन्नाचा किंवा 
त्याजततारख्या ५॥ ४ जणांच्या उत्पन्नांचा सुळींच विचार न 
करतां त्यांदे अस्तित्वहि न मानले तरी चालण्यासारखे असते. 
ह्याच इृ्टांने ॥क्ष ह बिंदुम।न असल्यान रक्षन-५ याच्याशी 
सापेक्ष विचार केला तर अगदीच लह्टात-नाही म्हटलं तरी 
चालेल-म्हृणन गुणोत्तर बिंदुमानांच्या दृष्टीने रक्ष-५ हे 
भ्रनास सहज म्राह्य आहे. 

यांत ॥क्ष, /॥य हा बिंदुमाने व आलेलं गुणोत्तर 
ह्यास यची क्ष सबंधी तात्कालिक गति म्हणतात. आपण 
त्यास ताद्वाति हृ नांव. देऊं. ह्यांसच व्यावर्तक गुणक असाह 
म्हणण्याचा प्रघात आहे. व्यावतेक म्हणजे अंतरासंबंधीचा. 
युणक म्हणण्याचे कारण इतकेंच काँ, क्षची वाढ शशैक्ष 
झाली हें दिळे असतां यचो बाढ 1 श्र | /क्ष हो होते. 

क्ष 

वे हया. क्ष चा गुणक आहे. क्षची अगदो बिंदुमात्र 
वाढ दिली असल्यास यची वाढ या गुणकानें काढतां 
येहे. यासच सुधाकर द्विवेदी यांनी तात्कालिक संबध हे नांत 
दिलेलं आहे. हद्दी ताठाति नेहमी बिंदुमात्र वाढीने झाली 

व शि. 2. पय तक विक की अ तोही लह 
आहे. ह शिवच्या वत अशी दशविली नाते. यांत वे हु 
इप्रजी डी अक्षर आहे.या तादवर्तांची सामान्य व्याख्या अज्नी: 
य फ(क्ष) हा चलपरिमाणांचा संबंध; प्यास चलन 
देऊन य--॥यक्धूफ ( क्ष-/क्ष ). म्हणन यची वाढ 
&य > फ( क्षन-/९क्ष) -- फ(क्ष ) व त्यावरून ताद्वति 
£य _ फ(क्षः/ेक्ष )-फ (क्ष) 
शैक्ष क्ष 
हे बिंदुमात्र आहेत. हे दर्शविग्याकरतां हीच गोष्ट पुढील- 
भ्रमाणे व्यक्त करतात. 

क्य | फ[क्ष५/क्ष)--फ(क्ष) 


मात्र येथ/य आणि/क्ष 


व्य >. ग. क्ष ब 
फ्क्ष ्ैक्ष । ि 
या ब्याळ्येचा उपयोग करून वाटेल त्या फलाची ताहाति 
काढतां येईल. ही ताहूति काढतांना कांही साप्रन्य सिद्धांत 

"यानांत ठेवल्यास क्रिया सुलभ होते. व 
सिद्धांत ३ ला:--नित्यसंख्येची ताठाति शुन्य असतत कारण 


च्या किंमतांत बददल होत नाहं. 


महाराष्ट्रीय शानकोळा. (स ) २१५ 


जळ कोमा मोगी... 0045555“: तो्यच ली अ... 

सिद्धांत २ राः-नित्यसंख्यागुणित चलराज्षींचा ताद्वाति ह्हो 
चेलराशाच्या ताद्वतीस नित्यसंख्येन गणिल्य़ास प्राप्त होते; 
जसेंय> अफ[क्ष) 


व्यं कैफ(क्ष) 
वक्ष पक 


सिद्धांत ३राः---दोन किंवा अनेक फलांच्या बेरोज किंवा 
वज्ञाबाकांची तार ति त्या दोन किंवा अनेक फलांच्या ताठ- 
ताच्या बेशाज अथवा वजाबाकॉबरोबर असते जसः--' 
यस्सः्ष--श 

. तय कस तब तेत 

'  तैक्ष )तक्षांतक्ष तकव | 

सिद्धांत ४ था:--दोन किंवा अनेर फलांच्या गुणाझाराची 
ताट्रति ही प्रत्यक फलाची ताद्वति व तर्व्द्यातीरक्त फले 
यांचा गुणाकार यांच्या बेरजेबरोबर असते. जसें: 

यस्सषशझा 


शिद्धांत ५ वा:--दोन फलांच्या भागाकाराची तादति दो? 
अंशाच्या तादतीस छेदाने युणून त्यांतून छेदाच्या ताद्वतात 
अंशाने गुणन आलला गुणाकार वजा ःझरावा व छेदाच्या 
भागावे म्हणजे उत्पन्न होते, जरस: -_- 


्े ब्र ळी 


सिद्धांत ६ वाः:-यची क्ष लंबधा ताठ्रति हा यची ष संबंधी 

व ष ची क्ष संबर्धी या दोन तादवतीच्या गुणाकाराबरोवर 
असते. कारण< य डा शय त्य 
&ष शकष 

सत्य भाहे. म्हणून ही चलने बिंद्मान कल्पून 
घय _ तेस तष 9 


हा चलनांचा संबध 


मार्गे दिललो व्याख्या व हे सिद्धांत यांच्या योगाने कोण- 
त्याहि बैजिक पदांची ताठ्वाति सहज काढतां येते. 


जसं:--य क्ष म्हणून य-/य > ( क्षन-/क्ष )* 
य. आ... तपे 
७ *« त > दष् ऐक्ष 7 क्ष 
१1 ल्या 
सामान्यतः य > क्षन ... त - नक्ष  ह्याठिकाणी न हा 


पूणक, अपूर्णांक, कण अगर धन किंवा करणीगत असला! 
तरी हा नियम सिद्ध करतां येतो. हा नियम बेजिक 
घातसंल्येचो ताढाति भाताच्या संद्येन घातसंल्येच्या 
एझोनवथातास गुणावे ” असा लिहितां येतो. याबरून बेजिक 
संख्येची ताद्वाति चटूकन काढतां येइल, 

| जसेः--य ४ क्षत त-पक्षप 5 क्ष कक २. 


1-9 


मद्दायाषट्रांय डानळोव्ा. (स) २१६ 


सरक्ष्मखंचयश 


स्ूश्मसंचयन 
त्य 
र क्य ना* मा* 
-“- पक्ष * नक्ष “मक्ष --६क्ष--१ 
घातपदांचा, घातपदीय ब लाप्रतमीय फलांचा विचारः- 
क्ष 
ये>अ .*.यन-/॥यर अर्वै-८3क_ अदी 
क्ष त्त 
[अळीक्ष_,) 
चय व अर्तैलाग अ-- . . . . . बीजगणितार्ने 
शशैक्ष 
ढु क्य क्ल > नर 
ौ च -_ अ* लाग ज सापेक्षत्वान, 
य इतत गरेथ मागील सिद्धांताचा डपयोग करून 
त 
१ इसिळाग इ-- इ कारण लाग इ १ 


[ ह्यासंबंधी व इ या श्रेणीसबर्धा जास्त माहिती बीन- 


गणितांत मिळेल. ] 


य र लाग क्ष .. यप/९ यन लाग (क्षण क्ष ) 
य -- लाग | क्ष५/क्ष | न --.. ००५ 
क्ष ७. अ लि 
शैक्ष 
तय १ 
तक्षिक्ष 


त्रिकोणमितीविषयक फलांच्या तादूतीचा विचार:-- 
य नज्या( क्ष) .'. य--/षर्‍य न्ज्या ( क्षत क्ष ) 
/रय _ ज्या(क्षन-/क्ष)-ज्या(क्ष) 
/्शेक्ष शैक्ष 


क क 
८ 


>क्को ज्या (क्ष ) सापक्षत्वानें 


>> 
क्ट 


ञ्या(क्ष) 


ठेकोश्प (क्ष) 

तिक 
इत्यादि त्रिकोणभिर्ताख्या सर्ब फलांच्या ताठती करतां 

येतील; एवढेच नव्हे तर त्रिकोर्णामांतिविषयक इतर बन- 

ळेल्या फलांच्या हाद्वतीदवि या व मार्गे झिलेल्य़ा सर्वसामान्य 

सिद्ठांतांच्या मदलीने काढतां येतात. उद्दा ० 

यर लाग [ कोज्या (क्ष) ]. 


ह 
वक्ष कोज्या (क्ष) 


- कोर्छेद (क्ष) 


ज्या(क्ष ). रक्ष 


इत्याद 


त्रिकोणमितिबिषयक व्यत्यासफलांच्या ताठूतांस देखील 


थोडयाशा श्रम्नाने काढणे कठिण नाहीं. जर्सः-- 


यज्या ' (क्ष)..क्षन्ध्ज्या १) नकोज्या(य) 
कय _-_ ह. १ 

ह. दवय ळू > वा इत्यादि 
त्क्ष कोज्य((य) ठल १-ज्या (य) */ व-क्ष' 


अशा रतीने बैजिक व त्रिकोणमितिवषयक फलांच्याच 
ताडृती आणतां येतात असे नव्हे तर न्रिकोणमिति अगर 
चापफलाप्रमार्गच असणारी अतिपरवलयफलें व त्या पेक्षांहि 
इतर वरिष्ट दजाची नान|प्रकारवी फळ यांचा सबध लक्षात 
घेऊन त्यांची ताद्वाति काढणे हच या शाळांचे सुख्य अग आहे 
एखाद्या फलाच्या काढलेल्या ताद्वतांस त्या फलाच आभजात 


पय _ कोज्या(क्ष) 


फल म्हणतात. जर्तः य "ज्या (क्ष) ... पुक्ष 


यांत कोज्या(क्ष ) ह ज्या(क्ष ) याच अभिजात फल 
होय. हे अभिजात फल मुख्य फल आहे. अस मानल 
असतां य़ार्चंहि अभिज्ञात फल काढण्यास काणतांच हरकत 
नाही. हें नवीन अभिजात फल प्रथमफल!च दुसर अभिजात 
अगर व्यमिजात फल आहे असं म्हणतात.या प्रकारानं च्याभे 
जात, चतुर्राभजात इत्यादि काणताहय इष्ट अभिजात फल. 
लिहितां येईल. मल फळ य आहे अत्त मानल्यास हृ 

0१य,"घ्य,४क्ष, नय 

तॅक्ष तःक्ष तक्ष तनक्ष 
असे लिहितात. या अभिजात फलींच्या ताद्वति आणण्याच्या 
प्र्मारास गतिपरंपरा असे नांव आहे. नानाप्रकारचां फलें 
बेऊन त्यांची ग्रतिपरपरा काढणे व तत्संबंधी नियम घाळून 
देण ह्याह्रि या शात्ञाचा एक भाग आहे. या संबंधांत दोन 
फलांच्या गुणाकाराचें न-अभिज्ञात फल काढण्याकरितां 
लब्नित्झचा सिद्धांत नांबांचा नियम सिद्ध करतां. येतो तो 


नावी तया र “ततने 
ते नक्ष (नक्ष प़्क्ष तेन-"ल् 
र पैन 
--न (न-१) तक्ष उ्नच्य * इत्यादि. 


य़ा सिद्धांताच ी बाजा णेत क दिपदश्रर्णाशी असलेले साम्य 
सहज लक्षांत येईल, 
यानंतर या ज्ञास्तांत निरनिराळ्या श्रेणीचा विचार कर- 
तात यासंबंधी दोन महत्त्वाचे सिद्धांत सांगितले आहेत. 
ग्रेंकळोरिन व टेलर यांचे सिद्धांत होत. या सिद्धातांनी 
काणत्यााह फलाची चलळपरिप्ताणाच्या घातपदांच्या श्रेणीत 
बटना करतां ग्रेस. भ्रगर फलाची एकंद्र बाढ 


सूश्मस॑ 


चळछपरिप्नाणाच्या झालेल्या वाढीच्या घातपदांनीं दाखवितां 


येते. सिद्धांताचे स्वरूप पुढे दाखबिल्याप्रमाणं आहे. 
-: 2. ् १ खे 
रेळरचा सिद्धांतः--फ( क्ष--च) > फ (क्ष) प) न 
"प र ड ळे 7; डू ग 
न- १फ ( क्ष ) च प फ फ(क्ष क) च > व. ) चा 
फ्क्ष २] तक्ष ३! क्ष ४! 
वनय 5. भनेतापर्यंत्त. 


मंकलॉरिनच!। सिद्धांत:-- 
| ही 
क्ष) -[फ(क्ष)], 1 क 


ीँ ला शेड | १"क(क्ष) 1 क 


पक्ष, 

इत्यादि अनन्तापर्यंत. 

या श्रणी किती पद्वांपर्यंत असाव्या इत्यादि विचार बराच 
महत्त्वाचा असून सध्यांच्या गणितविषयक दृष्टीने त्याचे बरंच 
महत्त्व आहे. परंतु त्यासंबंधी येथ विचार करण्याचं कारण 
नाही. 

पूर्वी सांगितलेच आह का, कित्येक प्रसंगी एखाद्या अनित्य 
परिमाणांची किंमत एकापेक्षां अधिक चलर्पारेमाणांवर अब- 
लवून असते, व असलीं फलेंफ (क्ष, ष ) या स्वरूपाने 
दशविलीं जातात. यांत क्ष ला चलन दिल्यास एकंदर फलांत 
फरक होईल. एवढच नव्ह तर तीच गोष्ट ष याच्या चलनार्ने 
होइल.क्षवषया दोहीच्या किंमतीत एकदम बदल होऊनहि 
फलांत बदल होईलच. अज्ञा रोर्ताने फलांत पडलेला फरक 
तीन प्रकारचा होईल हे स्पष्ट आहे. एक क्ष मुळें, दुसरा 
ष मुळं व तिसरा क्ष व ष यांच्या योगानें.या तिन्ही फरकांस 
अनुसरून तीन ताटवती संभवतात. पहिल्या दोन ताद्वतीस 
खंडताद्वति किंवा भागताद्वाति अर्स म्हणतात.ह्या खण्डताद्वती 
एकंदर ताहूतहून भिन्न आहेत हे दरीविण्याकरतां 1) या 


य 


“२ 0 1) ५. 1.1 

अक्षराचा उपयांग करून दरशेवितात. पक्ष ही ताद्वाति एकंदर 

1) शी ह कळे १, *₹ भ्र स व 
कलांत फक्त क्षस चलन मिळाल हृ दशावेतं. तत्तच ऱ्ष ठा 
फक्त, षस चलन मिळालें हे दशोवेते. या ताहूतांचा अर्थ 
पूवी सांगितलाच आहे की, एखाद्या फलाच्या भुक्तपरिमाणांत 
बदळ झाला असतां एकंदर फलांत होणारा फरक या त!हइ- 

1 ह या. त > $ क्ट 1)य प 

तीने चटूकन दर्शविता येतो. जर्सः--य हें फेल] ही ताहवति 
व ]क्ष हे क्ष च बिंदुसान आणि यावरून यर्चे बिंदुमान 


>>> ग)य १_/छद ९ नह ..." लर च 
न्यु 1)क्ष होय. अथात य हे दोब चलपरिमाणांच फल 


असल्यास दोघांहि परिमाणांच्या विंदुमानामुळे एकंदर फलांत 
होणारा फरक 3 क्ष्ष य अस। द्शबितां येईल. या 
फरक [ल 0९१ [तव स ; 


नेतर रेलरच्य़ा तिद्धांताने असं सिद्ध करत येत को, एकंदर 


मद्वाराष्ट्राय शार काण. एख) २९७ 


सह््मेखब्लयन 


फलांत दोघांहि चक्षपरिणामांच्या बिंडुमात्र चालनार्ये 
क अ तो.ब याबरून एकंदर 
7. ऐक्ष 4-. एष इतका फरक पढतो.ब यावर 
क्ष 2. तब 0 न 
फराची तारतम्यात्मक पूणे तार्ह्ीत दाडतां येइल. उदा 
य>फ (क्ष, ष)- : 
1)य  ])य ल त्य 
- ४ र या खण्डताडूती होत अ बिंढुमान तारतम्या- 
100 १ ५ 
> लह अ “६: 
करतां 5" घेतल्यास तारतम्याने पूणे ताड्(त 
य )य 
00 0 ठव टल तज याले. व आव 
एस '"फक्ष' पस्त 1)ष  1])स 


हो होते. ह्याच रोतोर्ने दोन किंवा अधिक भुक्तपरिमाणांस्या 
फलांचा विचार करून त्यांची ताहूति अगर अभिमात फू, 
ह्रितीय ताद्वति अगर झ्यभिजात फल इत्यादि काढतां येऊन 
गतिपरंपरेचा विचार करतां य्रेतो व टेलरच्या सिद्धांतास 
ब्यापक़् ह्वरूप द्वेतां येतें. टेळर'च्या सिद्धांताचे व्यापक स्वरूप 
असं:-य स्ट फ(क्ष,ष). 

“. फ॒(क्ष--च, षम्छ) - फॉक्ष, ष) -- 

1 स्कुबा 2ब क 2फी क्व) ळू क 


शि: म 
। 1) फ(क्ष,ष) 10 फ(क्ष,ष) 1]'क(क्ष,ष) 
न्य च्य णी र ग] न्न र्न 
1) क्ष 0)क्ष 5ष एष | 


शे, 


&....आ यी 


मकलारेनच्या सिद्धांतासाहे अस व्यापक स्वरूप देतां. येईल. 

या टेलरच्या सिद्धांताचे महत्त्व बरंच मानलेले आहे. या 
सिद्धांतान कोणत्याहि फलाची भुक्तपरिमाणांच्या घातपदांत 
श्रेणीच्या स्वरूपार्ने घटना करतां येते. बहुतेक बीजगणित, 
श्रिकोणमिति इत्यादि विषयांत वारंबार येणाऱ्या श्रेणी, तस्तंच 
ल्ाप्रेथमिक श्रेणी इत्यादे सहज काढतां येतात. फक्त त्या 


त्या फलांचा गतिपरंपरा काहून त्यांची मांडणी सिद्धांताच्या 
स्वरूपांत केली म्हणजे झालं. 


उद्दा० ज्या (क्ष4-च). येथे 'ऐन्या(क्ष) 


पक्ष कोज्या(क्ष) 
1)" ज्या 
> _ज्या(क्ष) ऱ्ट 1702100601 कोज्य(क्ष) ट्ट ज्या( क्ष ) 
> क्ष 1)क्ष 
1) ञ्या(क्ष) र ग) व्या(क्ष) 


इत्यादि. म्हणून टेररच्या सिद्धांताच्या स्वरूपांत;--- . 
ज्या, (क्ष4-च) रज्या(क्ष) -- कोण्या(क्ष). च-ज्या(क्ष)> 
डू ४ 


ऱ्ल ऱ्च | 
-- - कोण्या(क्ष) -- -- आ म 
(क) 7 ज्या(क्ष) जु श्यादि. 


| 
यांतच क्ष ०८ ० किंमत मांडल्यास 
1 च ७ 
स्थान) ब्य- 1-3 4... इभाहि. 


द] 6५] ३] 


ही प्रासेकध त्रिकोणसितांतील श्रेणी होय 


ए)लाग(क्ष) _१ 
ढसर उदा० लाग (ल--च) स 
1) छाग(क्ष) १ ]) लाग (क्ष) १.२ 
स - टरर डु नुन्च्छ 
क] क्षा) क्ष क्ष 
। 0 ळाग(क्ष) 2 - वे र इत्याद 
9 क्ष क्ष ी 
त्व १ च 
ब्लोग क्ल)न 5. 3:24 
म्हणून लाग(क्ष--च) क्ष 8 कर 
१.२च १.२३ च ह क्र 
ककी: . हि न कलती «*«* ००० ई( ७ 
ग क्ष) ३] 7 क्षण ४ 
यांतच क्ष - 3 किंमत मांडल्यास 
१ ग्र ८) 1.4 
१--च) नच कॉल वि 
ग त्न्ट ह 0 हू: ०००७ ७. * ७७% ७७% 
नळाग(१-- र दड 


हो प्रसिद्ध लाम्रिथमिक श्रणी झाळी. बीजगणितांतीळ हूंपद- 
सिद्धांतदहि या टेलरच्या मिद्धांताचंच अगदी साधे उदाहरण 
होय. येथे फल (क्ष॥-च)े 


न-र२ 2 
- न(न-१)क्ष इत्यादि 


न(न-)) क्षम चव 


७. 9 
आवरून (क्ष-च)" सक्षनननक्षत च र्‌ 


न्न न-२ न्य 
क्क नन्यी क्षण च _.....हाच द्विपर्दासिद्धांत 
कलनक्षासत्राचा उपयाग अशा रीर्तानें केवळ फलांचीा 
श्रेणीच्या स्वरूपांत घटना करण्याकडेच केवळ करीत नाहांत 
तर दसरोहि पुष्कळ उपयोग आहेत ते सवच येथें सांगतां 
येणार नार्हीत. येथे केवळ त्यांचा नामानिदेशच करून थांबावे 


लागेल. 

यांचा विशेष उपयोग भुमितींत होतो.उद. य > फ(क्ष) असे 
बक्त घेतल्यास स्य हं बिंदुमानांचं गणोत्तर होय, त॑ वक्रांतील 
विशिष्ट स्थानी होणाऱ्या कोनाचे स्प्शफल होय व हॉ बिंदुमाने 
असल्याने तेच त्या वक्ताच्या र्पश्षरेषेचे अवतरण होईल ब या- 
बरून त्या स्पशरषेचं समीकरण,तर्सच कोल्पशरषेर्चे समीकरण 
इत्यादि सहज काढतां येतात.कोणतोहे वक्राचे समीकरण दिलं 
असलां त्याच्या अनतोपगा, पात, रग, शुगांचे प्रकार, तं बक 
एखाद्या बिंदूसंषंधानें अंतवक्र अगर बहिधेक्र आहे इत्यादे 
बिचार, बक्रीय वृत्ते, त्यांच्या त्रिज्या, मध्यबिंदूंचे सहनिर्दे- 
शाक, अन्वालोप, स्पर्शविचार इत्यादि गोष्टींचा विणेय करतां 
येतो.व अशा रीलानें या सवे गोष्टी निश्चित केल्यावर दिलह्या 
सबंधार्ने द्शेविळें जाणारे बक्र ओळखतां येतं; मग बक्तारचे 
सश्तीकरण ढकाटंच्या सनाभि अगर कोणत्याहि पद्धतीने 
दिलेलें असो. 

ज्योतिषलासखांत जड, सूर्य, लारे, घह इत्यादिकांचें नणित 
करतांना याची जरूर लागते ब यासंबधी थोडासा उल्लेख 


महष्राष्ट्रीय ज्षामकोर (सख) २१८ सक्ष्मर्सचथन 
या लेखाच्या आरंभी. आलेलाच आहे. पदार्थविज्ञान- 


शाक्ञ व गतिगणितांत तर ह्याचे महृत्त्त फारच आहे. शुद्ध 
गणितांताहे शून्यभिन्ञ, अंतरव्यवच्छेदन, अत्युच्च, अति 
। नीच यांचा निणय, मध्यसफलानयन इत्यादि किती तरी 
गोष्टोंत उपयोग होतो. थोडक्यांत सांगावयाचे म्हणने हं 
चलनकळनझाल्ल सतेव्य़ापी अस शास्त्र असन बहुतेक गणित- 
बिषयक विचारास त्याची जरूरी आहे 


सक्ष्पसंचयन किंवा गतिमलसंकलन.-या 
शाक्ञाची उत्पात्त चलनकलनाच्या पर्वी झालेली असली तरी 
उपपात्ते चलनकलनाच्या मागाहूनच येते. बदलणाऱ्या परि- 
म्राणांचा विचार करतांन! नेहमीं विकार!च्या वेंगाचाच विचार 
करावा लागतो असें नाही तर हळ हळू होणाऱ्या फरकांमुळे 
उत्पन्न झालेल्या एकंदर परिणामाचाह्रि विचार पाहिला 
पाहजे. हा परिणाम अगदी लहान लहान विकारांचा किंवा 
बिंदुमानांचा बनलेला असतो. प्रत्येक बिंदमान जरी लहान 
असले तरी त्याची गोळाबेराज हास महृत्व असतेच. टॅकडी'ची 
वाढ अगदी हलके होत असली तरा तिची उंची लहानच 
असेल अस म्हणतां यावयाचे नाहीं. चलनकलनांत एक्दर 
परिमाण देऊन गति काढावयाची असते; यांत गति दिली 


असतां एकंदर परिमाणाचा निर्णय करावयाचा असतो. पणे 
पारेमाणांस सवेधन किंवा संचय असे नांव आहे. आणि 
दिलल्या गतापासुणे भगर वार्ढांच्या वेगापासन, क्षणोक्षणी, 
पावलापावला हाणार फरक एकत्र करून हा सवंधन काढ- 
ण्याच्या रातीस संकलन $िवा संचयन असं म्हृणतात. हो 
एक प्रकारची सुक्ष्म संख्यांची किंवा परिमाणांची बेराजच 
आहे. यांत ताद्धति दिली असतांना फल काढावयाचे अस- 
ल्यान हृ शास्त्र चलनकलन]चा व्यत्यासच आहे अस. म्हण” 
ण्यास हरकत नाह. ताद्वाते दला असतां फल काढणं किवा 


असल्या ताद्रर्तानी एकंदर होणार सवैधन काढणे हेंच या 
शास्राच मुख्य अग आहे 


स यी. 


अगदो साघें उदाहरण एखाद्या रषेचे घेतां येहेल. ह्यो रेषा 
छहान लहान बिंदुमनानांची बनलेली असते अर्थात सवे 
रषंचा लांबी म्हणजे सवघधन हद या | दुमानांच्या भेरजेर्न 
मळणार आहे. हो. गोष्ट राणितविषयक  परिभार्षेत 


ल | 
सवघन स: त्स अशौ लीहुतात. यांत तत हवी स्म 


चाला हाय ब तुस हु बिंदुमान 


किंवा ताद्वाते होय त्यांचा 
सबघ वर दर्शेबिछाच आहे. द व्य 


** यन क्षत तक्ष 
यथ य हृ कलाच बिंदुमान होय म्हणन 


र, ग, नक्षन ब ्षऱक्षन 


सूक्ष्मसं्चयन 


--पै लट ही. 
र _ क्षत हा सिद्धांत झाला. 
न्न्प्न 


अशाच रीतीने | कोज्या (क्ष ) चेक्षरू ज्या (क्ष ) 


रि ऐक्ष र लाग(क्ष)इत्यादे रूपं, चळलकलूनांत आण- 


लेल्या रूपांकडे लक्ष दिश्यास सहज सिद्ध करतां येतोछ. 
आणखो कांही उदाहरणे पुढे दिला आहेतः.-- 


१ | "7 __ थ््क्ष 
जक प श्‍ितजरण्धून्य 


ज्या (क्ष) 
२ 


-_% 
म््क् 


रं इलतुक्ष > इतत; र भत्ततक्ष > 
लाग अ 


> लाग ( अक्ष). इत्यादे. 
क तक्ष - लाग ( अक्ष). इ | 
ह॑सवेधन काढणे कांही विशेष रीती घ्यानांत ठेविल्या! 


असतां सुलभ होर्ते. म्हणून त्या रोतींचे वणेन थोडक्यांत 
पर्ले दिळ॑ आहे. 

भागभिन्नः-“*एखाद्या अपूर्णोकसंख्येने दर्शविछी नाणारी 
ताद्वाते दिली असतां ती तुलभ रीतीनं संचयन करतां यावी 
म्हणून तीस निरनिराळ्या भपूणाकांच्या बेरजेचे स्वरूप 
द्यावयाचे. नंतर प्रत्येक अपणीकाच्या सवेधनाची बेरीज 
घ्यावयाची. उदा 


वड हे. १ १ १. १ । वी 
- र्त क्ष-१ ” क्षन१ ७ ४ 
१ तूं | १ १ 
य २ बेत २ क्षन-१ 
१ क्ष-१ 
स- लाग ( क-१)- “लाग (क्ष-१ लाग 
२ ८ २ ग (दर) २ क्ष--१ 
कोणते अपूर्णांक या भागअपूणीकांनी ळ॒सा व्यक्त करावा 
यासंबंधी सामान्य नियम बीजगणितांत पहावयास सांपडतील. 
रूपांतरप्रक्रियाः--ह्या रातीचा उपयोग एका रूपांतून 
दुसध्या रूपांत क्रिया व्यक करश्यांत फार चांगला होतो. 
एखाद्या वेळीं प्रत्यक्ष संकलन सहज साध्य नसर्ते अशा वेळां 
चखपारमाणांत इष्ट तो फरक करून निराळ्या चलपरिमाणाने 
संवधन व्यक्त करावयाचे व मग ते पुनः पहिल्या परिमाणानें 
दशेवावयाचे उदा 


16 तक्ष. ह्याचे सवेधन काढावयाचे. ह्यांत चल- 
ग ऱ्य १ %* 
परिमाण क्ष आहे. जर क्ष <ज्या(ष ) असा निराळा संबंध 
गहोत धरून ष हे चलपरिमाण माने तर 

न -कोज्या(ष ) तक्ष  कोज्या(ष)पष म्हणून 


त 
क्ष 
दिलेले उदा । ना कोल्या(प)तष | 


प्र 


त्क्ष 


मददाराष्ट्रीय शानकोश. (स) २१९ 


संक्प्स॑चयन 


अस होईल. याचं सर्वेधन अभोत ष आहे. हच पूर्वीच्या क्ष 
पारमाणान व्यक्त क्वेल्यास ज्या (क्ष) अस होत; म्हणून 


*२/ ग छळ 
अकरणीरूप क्रियाः---ही रोति मागाल रांतीप्रमाणचं 
आहे. हिंच्यांत चलपरिमाणांत बदल करून सर्वधन काढ- 
तांना येणारं करणीरूप टाळावयाचें असतें, किंवा दिलेल्या 


रणारूपाच माहोत असलल्या संचयन-स्वरूपांत रूपांतर 
करावयाचे उदा ० 


पेक्ष ज्यां (क्ष) 


क्ष-- > १ २. १ 
जा डीन 80 हिनी तेक्ष. येथ क्ष - . ( षथ- 
| क्ष -- १४/९/क्ष २ ( ष*) 


या नब?न संबंधार्ने दशविळ जाणारे चलपरिसाण ष 
घेतल्यास रूप--- 


(ष्य) ( ष-व०) 
भी २ (१4५२ १थ्ष ह हाते. याच भागभिन्न प्रा$ 

सहज संकलन करतां येशेछ 

सापानप्रक्रिया:--हो रीति कित्येक वेळां बरीच उपयो- 
ग्रास यत. या रीतींत दिलेल्या संघयाचं नरा रूपांतर करून 
पवाप्रमाणच (दिसणाऱ्या! परंतु थोडा फरक करून असणाऱ्या 
स्वरूपात व्यक्त करावयाच व इं नवीन रूपाहे पुनःपुन्हां 
तसल्याच फरकानं व्यक्त करीत जावयाचे व अशा रॉतानें 
दिलेले रूप त्यापेक्षां सोप्या सकलनस्वरूपांत परंपरेने व्यक्त 
करीत जावयाचे. उदा ० 


| ज्यान(झ)तक - 7ज्यान"(क्ष)कोज्या (क्ष) 


यः १ (न-१)ज्याने 'कोज्या(क्ष)र-ज्यान '(क्ष)कोज्या(क्ष) 


न (न-१) | ज्याना क्ष तक्ष-(न-१) | ज्यान(क्ष) पक्ष 


ज्यान "क्ष कोज्या (क्ष) 


| ज्यानक्ष) तेक्ष व डी 


4 ज्यात (कष) ठक 

या ठिकाणी. ज्यान(क्ष) च॑ संकलन ज्यान”शक्ष) च्या 
स्वरूपांत व्यक्त झाले. भाता यांच मागीचा अवलंब करून 
ज्यान“(क्ष) च॑ संकलन ज्यान”'(क्ष) च्या स्वरूपांत व्यक्त 
करतां येह व अशा रोतीने शेवटी ते ल्या'क्ष किंवा 
ज्या (क्ष) यांच्या संकलनरूपांत घालतां येहूल. ब ह शेषटर्य 
रूप सहजसाध्य आहे. 

एखादी ताहूति दिली असतां या किंवा असल्याच रोतौर्नी 
सवेधन काढल्यावर या आलेल्या सर्वेघनास ताद्वताचे 
अनुस्यूत फल म्हणतात. ह्या अनुस्यूत फलासच ताद्वति 
कल्पून नर्वान अलुत्यूत फल किंवा द्वितीय अनुस्यूत फल 
काढतां येहल, अशा रीतीने संचयनांताहे परंपरासंचयन 
सांनितछे आहे. 


ज्या (क्ष) ऐ क्ष -कॉज्या (क्ष ) 


उदा ० ही 


न । कोज्या (क्ष) ऐक्ष - -ज्या(क्ष) 


क ] 9] १ ज्या[क्ष ) पक्ष' र्‌ झोज्या( क्ष ) इत्यादि. 


] ! र चिन्हांनी तीनदा संचयन करावयाच ह 
दशोषेल आहे. 
'आतांपर्यंत एकच सुक्तपारेमाणासंबंधी संचयन तांगितल. 
परंतु दोन किंवा अधिक मुक्तपरिमाणांसंबंधीं देखील संचयन 
शक्‍य आहे. यांत मात्र पाहिल्यांद। एक व नेतर दुसर या 


ज्या(क्ष)च कोज्या ( क्षे ) 


विक यि व्र >. क [ 1 र शष 
क्रप्तान संचयन करावे लागते. उदा? र | क्षष एक्ष ऐष 
यांत प्रथम षबंधी संचयन व नेतर क्षसंबंधी संचयन 


करावयाच व एकण दोनदां संचयन करावयाचे ह॑ चिन्ह- 
हयाने दाखंविळ आहे. प्रथमतः ष च संचयन 


सर्वेधन ल तक्ष अस लिहितात व थंतर क्षचे 


४३ 3 
पस/्प ... री ब्र क्ष 
सवधन ठो नि क्षष तक्षतष > ळ्‌ 
१२ हात. . . क्क्क्त ग्र 


संचयन 


याप्रमाणे तीन किंवा अधिक परिमाणांचा विचार करतां येइल. 
आतांपर्येत फक्त संचयनांतल्या सुख्य स्वरूपाचाच विचार 


कू ्व्क न 
करण्यांत आला. उदा « | क्षत १ तुक्षन च याचा 
न 


न 
"्त्त ह पव त 2. आहे. क. 
अर्थ -_-- याची ताद्वति क्षण 'ही होय. व ताहववोवरून 
स्त र ७. क व्ह 1 ची £ श्र 
काढलले सवेधन वर दशेविलेल्या संवंधार्ने दशशोविले जाते. 
न 
त त"्भ ह क वव: 
परतु -- याचो ताद्वाति देखी क्षन * होईल मात्र अ 


ह्वा नित्य किंवा अचल मानिला झ्हृणजे झाल. यावरून 
सबेथन काढल्यावर कोणतीहि नित्य संख्या मिळविली 
तर त्यासाहि सवेधन मानतां येईल म्हणून ज्या ज्या वेळी 
इतर काहा गोष्टी अनिर्दि्ट असतील त्या त्या वेळो सवेधन 
काढून त्यांत अनिश्चित अक्षी नित्य संख्या मिळविली पाहजे 
म्हणजे योग्य सवेघन होईल. 

हा एवेधनाच्या बाबतींत दिसून येणारा अनिश्चितपणा, 
स्पष्ट सधन किंवा स्पष्ट संचयन म्हणून एक संचयनाचा 
प्रकार आहे त्यांत दिसून येत नाही. ह्या स्पष्ट सवेधनाची 
कल्पना देण्यापूर्वी एकंदर संचयनशात्र निराळ्याच दृष्टीने 
परिणत करतां येत त्यासंबधी थोडक्यांत विचार करूं. भाम़े- 
तीच्या इषीनं विचार केल्यास हा विचार चटकन ध्य़ानांत 
येतो. यव फ(क्ष) हे वक्र ध्या. याची आकृति काहून 


खस... 


महोराष्ट्रीय शानकोश. (स ) २२० 


| 
। 


सूकमस्तंचयनं 


९ 


यवक्ष चे अक्ष व हे वक्र यांमधील क्षेत्र किती आहे हे 
निश्चित करावयाचे आहे असें समजं. अथात सवे क्षेत्र 
अनंत होईल. परंतु क्षच्या अते बया किमतींच्या दरम्यान 
असलेल्या क्षेत्रास सवैधन मानल्यास त्याचे बिंदुमान तुकडे 
पाडूंया. यांत तक्ष हा क्षचा बिंदुमांन भाग ब त्याची 
त्या ठिकाणी असठेली फ (क्ष ) उंवी याबरून विंदुमान 
तुकड्यार्चे क्षेत्र फ(क्ष) होते. या सवे बिंदुमान तुकड्यांची 


बेरीज कराबयाची. ती रं फ(क्ष) अश्षी लिहितात. व सर्व- 


घन ह ते क्षेत्र होय. हो बेरीज करतांना चलनकलनांतल्या 
ताद्वतीच्या ब्याढ्य़ेचा उययोग करावा लागतो. भ(क्ष) हे 
क्षर्चे फल आहे असे मानल्यात्त ताद्रतीच्या ब्याझ्यने 
भधक्षभ्तठक्ष)-भ(क्ष) 
कक्ष 
म्हणून म( क्ष--0क्ष ) - भ (क्ष) > फ(क्ष) पेक्ष म्हणून 


एकंदर प्रस्तुत्त क्षेत्र 1 [ भ (क्ष पेक्ष) -भ (क्ष) ] होईल. 


>. फ (क्ष) 


पकी 


| शिल्दाने एकंदर बिंदुमान तुकड्यांची फक्त बेरीज 


दंशोविली जाते. आतां क्षच्या किंमती भु पासून सारल्या 
बदलत नाणाऱ्या आहेत व त्या ब पयंत वाढतात म्हणून 


सवे बिंदुताने घेतली असतां 1 [भ(क्ष--0क्ष ) - भ (क्ष)] 
हें भ(ब) - भ(ब - 0ब)त-भ(ब -तब)-भ(ब-0नु-0...) 
इत्यादि जवळ नवळच्या किंमती घेऊन लिहेतां येईल व 
था सवे बेरजेची किंमत भ( ब ) - भ( अ ) “होईल ह 
स्पष्टच आहे. म्हणून भं फ(क्ष )पैक्षरभ (ब) - भ(अ ) 
हा संबंध क्षेत्रानयन दाखवितो. क्षच्या किंमती अ पासून ब 


नर न्ट न्ट 
पर्यंतच ध्यावयाच्या इ | विन्हावर वखालीं बव अ अक्षरें 


ऱ्र ब ठं शड 

तड प! अफे(कष)पेक्ष स्भ(ब)-भ(अ) अर्स 
९ त. त वड 

दशेवितात. अथात - भूमितीचा किचार काढून टाकल्यास 
|. ...3 

»१ व: (क्ष) तैक्ष यात स्पष्टसंचयन म्हणतात व त्याची 


किमत इष्ट असल्यास फ(क्ष) ही ज्याची तादवती आहे अस 
स क्ष ) फल घेऊन त्यांत बव अ यांच्या किंमत्ती घालन 
पाहिल्यांतून दुसरी वजा करतात उदा. क 


ब क न 
1; क्षन-' येथे छे हा साधा संचयन व्यवहार 


ब ् बत झन 
म्हणून गी प्त 5201. आ 


न्न ने हृ स्पष्ट संचयन 


९ 
सवधन. 


नट ब भ-! 1 | ॉ 
इसर उदा ० अ कान्या[क्ष ) ज्या (ब) - ज्या (अ) 


हावयास. 


ह्या स्पष्ट सचयनासंब्धी 


स्पष्टलचय़न घर्वेधन काढतां येत. त्यासंबंधो कांहा 


आहेत एवर्ढेच नव्हे तर ह संचयन केव्हां शक्‍य आहे, 
त्यांतांल अ व बतारह्या मयांदासंख्या कोणत्या असाव्या 


वगैरे स्व विचार संचथनशात्रांत येतात. त्यांचा विचार 
विस्तारभयास्तव करतां येत नाही. 
या शाक्लाचा उपयोग्राहे चलनकलन शाक्षाप्रमार्णेच 


फारच व्यापक आहे. क्षेत्रफळ काढतांना त्याचा कसा 
उपयोग होतो हृ वर सांगितळूच आहे. क्षेत्रफळाप्रमाणेंच 
वक्तांची लॉबी घमाकुर्ताचे पष्टफळ, घनफळ, वक्राच्या किंवा 
घनाकृतीच्या , संबंधी बाबींचे, पृष्ठांचे किंवा आकृतीचे 
भमितीमध्य, गततिशाक्ञांत लागणाऱ्या स्थिर महृत्त्वाचा निणेय 
इत्यादि भूमितिविषयक गोष्टी केवळ साध्या संकलनारने 
काढतां येतात. गतिगणितांत गर्तांचे गणित, पदार्थविज्ञान- 
शास्रांत वारंवार लागणाऱ्या रूपांचे उद्धाटन, ज्योतेषशास्रांत 
लागणार्‍या चंद्र स॒योदिकांच्या स्थिती, यांचा निर्णय करण्यास 
हृ शाक्न फारच उपयोगी आाहे. 

कलनसमीकर णें.-ऱ्या शाद्लासवंधां य़ा ठिकाणी 
फारसें लिहिण्याने ताहश उपयोग नाही.निरनिराळ्या शास्रांचे 
भध्ययन करतांना ताहूतीचा उपग्रोग होतो. हो ताह्वाति 
अनिश्चित मानल्यास तिने युक्त असा संबंध हे ताद्वतीचे समी 
करण होय. उदा 


त्य ) पर्य 
कड क ल 
यचो किंमत क्ष या चलपरिमाणांत, अगर य हे कोणते 


व कसले फल आहे ह, व्यक्त करणं,, म्हणजे ते॑सर्माकरण 
सोडविर्णे होय. अर्शी हा. सर्माकरणे पदाथोवेज्ञानशास्रांत 
गतिगणितांते, शुद्ध 'गणितांत व इतरत्राहे आढळून येतात. 
त्यासेबंधा पारिभाषा ठरवून तों समीकरणं सोडविण्याच्या 
सामान्य रीती सांगर्ण हंच या शात्नार्चे अंग आहे. 

हें सुक्ष्मकलनशास्र फारच व्यापक आहे. बिंदुमानाच्या 
केल्पनेची ग्राह्मता पटल्यावरच वर दिल्याप्रमाणें या शास्राची 
उपपत्ति लावतां येते. परंतु षणितदृष्टया या रोतांत अपूर्णता 
असून नियमबद्धता येण्याकरतां निरनिराळे प्रयत्त करण्यांत 
आले. द निरनिराळ्या तत्त्वांवर या.शाक्ञाचा पाया रचण्यांत 
आळा, त्या प्रयत्नांची नांवे देऊन त्यांचें थोडक्यांत दिग्द- 
शन करणे भप्रासगिक होणार नाही. 

शुद्धमाणेताची ठ्याख्याः-ऱर्‍यांत भूमि[तविषयक विनार न 
पैतां केवळ, भुक्तपरिमार्णे, त्यांची फले, त्यांच्या किंमत व 


परह्पर केब्रंब एवर्ढेच लक्ष्यांत घेऊन त्यावरूत विचार केला 


भे 


महाराष्ट्राय शानकोश्ा. (स ) २२१ 


विचार संकलनशाक्ञांत बराच 
मोठा महे. निरनिराळी स्वरूपे घेऊन त्यांचें सर्बंघन स्पष्ट 
रूपांत काढर्णे याचे बरंच महत्त्व आहे. कित्येक प्रत्तंगी तर 
प्रत्यक्ष संचयनाच्या रीतींचा उपयोग न करतां देखोल ह 


सूक्ष्मसंचयन 


न्यूटनची रोतिः---हात वेळेचा संबंध घेऊन, भासेतविष- 
यक परिमाणे गतीन उत्पन्न होतात असं ग्रहीत धरलं आहे. 
या गतीस प्रटाह्य व परिभाणास प्रवाही अशी संज्ञा दिली 
आहे. प्रवाहांचे गुणोतर आकृतींवर अवलंबूव राहोल. प्रा 
दिले असतां प्रवाह काढणं हा चलनशास्त्राचा विषय व 
प्रवाह दिल असतां प्रवाही निश्चित करणे हया सेकल्नशात्राचा 
विषय होय. ह्यांत क्ष ह्या प्रवाही भानल्य़ास त्याची: गति 
( ताद्वाति)क्ष॑ अशी लिहितात. द्वितीयताद्वाति किंवा द्वितीया- 
भिजात ह. असं दशशेवितात. फ(क्ष)चे अनुज्ञात फल फ (क्ष) 
इत्याद. 

लिडितत्झची रांतिः-लहान लहान तुकड्यांची किंवा 
बिंदुमानांचो रोति. ॥हेर्चे वणेन वर दिलेच आहे.परंतु ग्रणित- 
शात्रद्ष्टया हिच्या झआारंभींच्य! मलतत्त्वांतच अस्पष्टपणा येतो 

आयलरची शन्यलढिध रीतिः--हिच्यांत डान्याची कल्पना 
घेऊन शुन्याच प्रमाण काढण्याचा प्रयत्न केला आहे 

डालबाचो रींतेः--हिच्यांत दोन संख्यांच गुणोत्तर काहून 
त्या युणोत्तराची त्या संख्या अगदी लहान लहान होत गेल्या 
अततां अगदा शेवटो येणारी आत्येतिक किमत कायया 
प्रश्नाचा विचार केला आहे. 

बीजेगणित[ची रीतिः--ही रीति अठराव्या शतकाच्या 
मध्याच्या सुमारास उदयास आली. हिच्यांतक्षवक्षे या 
दोन पारमाणांच्या फळांचे अंतर घेऊन त्यास क्ष-क्ष याम 
भागावे व नंतर या युणोत्तराची क्ष क्ष ज्ञाला असतांना 
येणारी.किंमत काढावी म्हणजे अभिजञातफल होईल अत 
सांगितलं आह. 

लाप्नांची फळांच्या श्रेढीरूपांत घटनेची रातेः-ह्या रातीचा 
उत्पादक लाम्रां हा स्वतः ग्रंथांतून ताध्या रौतीचंच अनुरूरण 
करा. ह्या रातात फलांची श्रढीरूपांत घटता दुसऱ्या कोणत्या 
तरी रोतांने आणलेली ग्रहीत असते व अंतर निरनिराळे 
गुणक हु प्रथम, द्वितीय, ततीय इत्यादे अभिजात फले होत 
अशा व्याख्या केलली आहे उदा. 
न(न-3) 

.रे| 
हंग वच 
* हृ प्रथम अभिजात फल 


(क्षन-च)न > क्षत--न क्षत 'च-- > 


यावरून च चा गुणक नक्षन 
र 


त्त न 
र न ( न-) 3) क्ष हद्वतीय भामजात फल इत्यादि 


१ 


टलरच्या सिद्धांताचांच पुनरावात्ते आह ह॑सहज लक्षांत 
येइळ, 

काव्हालिएरी याची प्रमाणबद्ध भागांची रीति -र्‍ऱही बिंदू 
मानांच्या रीताप्रमा्णेच थोड्या फरकाने आहे 

[ संदर्भग्रथः---लॅव-इन्फिनिटातपळ कॅलकुलस गणेश 
प्रशाद-डिफरॉन्शअल अड इन्टोप्रल कल;रटॅनरी-इन्ट्रोडकशान 
ए.ढा थिभोरी द फंकशन्श; जाडंन-काष डी अनालाइझ 


च 


फासाइथ-थिअत भाफ इफ ल्शअल इक्कशन्स; कास्ळी-. 


स्खोसी आंगरे 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोदा. ( स ) २२९ 


सेट: प्रौटले. बंग 


प्मळवाट्टधनवासळळळळाळयजळळळर वखर खळळकवनन्ासुजकानमकनलनकळकपकक र डा्केलककयक कसर ळकक वयर प ययाळ त कककसेककदय कक दय सवय साका ही >. कडा. 


इन्ट्रोडकशन डु दि इन्फि. केलकुलस; सुधाकर द्विवदो-चलन 
कलन. ] ( लेखक मो. ल. चंद्रांत्रेय ). 

सेखोजी आंगरे --तेखोजी हा कान्होजीची स्री मथुरा- 
बाई हिचा वडील मुलगा. सन १७२९ त कान्होजी मरण 


पावल्यावर सेखोजी सरखेलींचा कारभार पाहू लागला तो' 


राजनिष्ठ व इमानी सेवक असून हवकांचं प्राबल्य मोडून मराठी 
राज्याच्या अभिवृद्धासाठो मनापासून झटणारा होता. शोये, 
कतेत्वाची आवड, भारदस्तपणा व शालीनता हे गुण सेखो- 
जांच्या अंगी विशेष होते. त्याची आई मथुराबाई ही कतृत्व- 
बान व मराठी राज्याची अभिमानी होती. 
कान्होर्नाच्या पश्चात्‌ दृवशांनां कोंकणांत बराच उपसर्ग 
मांडिला.तथापि सेखोर्जाच्या ज्ह्वाणपणार्न हृबशांचे विशेष कांही 
चाललं नाहवी.ता.१ मे स.१७३३ रोजी मानाजी आरमार घेऊन 
जंनिऱ्यावर आला त्यार्ने सिद्दीच्या आरमाराचा पाडाव केला. 
१७३३ च्या जंजिऱ्यावरील मोहिमेत जूनच्या अखेरीपावेतो 
सुंबईजवळचा थळचा मोठा किल्ला व पेणनदोसधीळ राव- 
ळीचा किल्ला सेखोजी आंगऱ्याने सीहीपासून सर केला, त्यामुळें 
मुंबईस इंम्रज्ञांस मोठी धास्ती पडली. पोतुगीज लोक हबश्शांस 
मदत करीत, सबब त्यांचा चौल शाहराचा भाग आंगऱ्याने 
हस्तगत करण्याचा प्रयत्न चालविला. इंग्रजांचे 'रोझ' नांवाचे 
जहाज त्यानें पाडाव केळं होतं, त॑ ७६०३ रुपये देड घेऊन 
आंगऱ्याने इंग्रजांस परत दिलें. 
इबशी नाहोंसा झाल्य़ास आंगऱ्याचा लोर वाढून आपला 
निभाव लागणार नाही अशी इंग्रजांस घास्ती पडल्यामुळे ते 
इबशास फोज, दारूगोळा, अन्नसामुप्रा वगेरेंचा पुरवठा करीत 
होते. तं पाहून सेखोर्जाने मुंबईवर त्वारी करण्याची तयारी 
केली, परंतु पन्नेन्यकाळ असल्यामुळें त्याचा इलाज चालला 
नाहो. इंप्रज्ञांस शहद देण्याकरितां आंगऱ्यान उंदेरीवर हल्ला 
चढविला. उंदेरी किल्ला हृबश्याच्या कबजांत होता त्या 
प्रसंगीं हबशयास मदत करण्याकारितां इंग्रजांना टॉमस होल्डन 
यास 'भेरी” नांवाचे लढाऊ नहाज वसव साहित्य देऊन रवाना 
केलें. परंतु इंग्रजांचा सम!चार घेण्यास सेखोजी फार दिवस 
जगला नाही. तो लवकरच पुर्ढे सप्टेंबर महिन्यांत एकाएका 
मरण पावला. बाजीराव, संभाजी आंगरे वगेरे सर्वांशी सेखो- 
नॉचिं व्तेन गोड व अ्टवेठू होते. कुटुंबांतील सर्वे बाया- 
माणसांशी त्याचे प्रेम व सलोखा असे. शिवाय “आंगरे? पहा. 
संगर उफे संगर राज वंदा-<क्षत्रियांच्या ३६ कुलां- 
तील गोतम व शांडिल्य गोत्री एक. कांहोंच्या मर्त हा शात- 
कर्णी ( शालिवाहन ) वंश होय व कांद्वांच्या मर्ते हा चंद्र- 
चेशी अनु या रानाचा वेश होय. कुष्यशुंग-शांता यांचा 
पुत्र चतुरंग हा या घराण्याचा सळ पुरुष व भागलपूरच्या 
आसपासच्या अंगदेशाचा राज होता. याच बंश्यांत कौतेय 
६ूण झाला होता. त्याच्या पूर्वी कांहॉ काल या राजवंशाच्या 
दोन शाखा झाल्या होत्या, त्यांतहे एक कण झाळा होता, 
रवाचा नातू झतकणे म्हणून होता. त्याच्या वंशात पुढे 


स्स 


शातकर्णी म्हणूं लागले. अंगदेशर्च राज्य नामशेष झाल्यावर 
या वंशान चेदि, राढ ( कणेसुवणे ), येठण ( आंम्रभ्षत्य ), 
सुराष्ट्र, माळवा, डाहूल वगेरे देशांत राज्य केलें. या राढ 
(म्हणजे बरद्वान)देशच्या सिंहबाहु राजाच्या. विजय, नांवाच्या 
पुत्राने ख्रित्त्तपूवे ५४३ व्य़ा वर्षी ळ॑केत सिंहलं राजवंशाची 
स्थापना केळी. शालिवाहून ( पौराणिक ) राजा हा फैट- 
णच्या संगर उफे शातकर्णी राजवंशांत प्रमुख होऊन गेला 
(इ. स. ७८ ). मालवांत जसराज ( यशोधर्मे इ स.५२९), 
शुजरार्थेत गुडिळ ( मेत्रक ५५८ ) हे संगरवंशी होते. प्राचीन 
शुडूग व काठेवाडी आधुनिक संघड हे संगर होत अत 
म्हणतात. बुद्धाच्य़ा पूर्वी डहारदेव म्हणन एका संगरराजा- 
वरून पश्चिम वेदि देशाला डहारदेश नांव पडले व तत्रस्थ 
संगरांनां डह्यारिय्रा म्हणूं लागळे. चंदेळ, हेहय या राजांच्या 
ताब्यांत चेदिदेश गेल्यावर संगरवंश दुसरीकडे गेला व 
त्यांतील कणेदेवार्न यमुना-चमेण्वतीसंगमाजवळ कणोवती 
( कनार ) शहर स्थापिले. कणेदेवाचे वंशन सांप्रनचे रीवा 
राज्यांतील बीछरहटा, नयागढ येथील ठाकूर दोत. कनारचा 
राजा किशोकदेव हा कनोजच्या जयचंदाचा जांवडे असून 
त्याने बसिंद नांवाच्या एकां नदीला संगर हुं नांव दिलें होते. 
बाबरच्या वेळी यांचा वैशज जगम्मनशाह यार्ने, कनार राज्य 
बुडाल्यान जगमस्मनपूर ( संयुक्तप्रांत 3 येथे एक जहागिरी 
स्थापिली; ती सांप्रत विद्यमान असून तींत ५७ गांवें आहेत. 
संयुक्त प्रांतांत जाळीन व इटावा या भागांत इंगरवंशीय 
लहान जमीनदार बरेच आहेत. शिवगणपूर स्थापणारा शिव- 
गणदेव याचा पुत्र शेलिचंद्र सांचा दहावा वहान भगवंतदेब 
( सुमारे इ. स. १६०० ) याने मयूखकार नीलकंठभट्टाकडन 
भगवंतभास्कर द्वा अंथ निमोण केला. पंधराव्या शतकात 
लखनेसर येथें या वेशाचे एक राज्य होते, हक्ला था नह्वा- 
गिरींत १०« गांवें आहेत. सिरोंज (माळवा) येथे या वेशाच 
राज्य होते. त्यांताळ राजानं हुमायून यास शेरशहाविरुद्ध 
मदत केली होती; पुढें ओरंगझेब यानें हो जहागीर भगवंत- 
सिंह हाडा यास दिली. सांप्रत या वंशाची लो. सं. ८० 1९० 
इनार असून ती संयुक्तप्रांत, राजपुताना, बिहार, मध्यप्रांत 
इकडे आहे. [ कुंवर शिवनाथलिंहृ संगर "णबिकानेर, यांच्या 
लेखावरून ]. 


सेट पीटसे बर्ग--( लेनिनप्राड ) हो रशियन साम्रा- 
ज्याची राजधानी फिनलंडच्या आखाताजवळ ने र 
कांठी आहे. हो मास्कोपासन,४० मेल, आप पीत १, 
व ओडेसापासून १४०० मेल दूर आहे १८७५_ १ हा 
भवधीत बांधलेल्या एका काल्व्यामुळे हू शहरे बेदर गवे 
आहे. येथील हवा रोगठ अतून वर्षभर सारखी बदलते. उन्हा- 
कर्याती आड, दिवसः तत्पग्थसंते, उन्हाळ: कोक अघवा सहा 
आठवडे असतों. र ळोकसंख्या (१९९३५७ ७ 4664९७४ 
झ्ञाकाराच्या मानाने पाहूतां ह यू पांत पांचवे शहर आहे... 


सर दुसिभा 


या राजधानीचा विशेष हा आहे को, येथील | 
बराच भाग स्वकष्टार्जित पेशाने आपली उपजीविका करतो. 
जन्मणाऱ्या पुलांपेकां दर हजारी २५० पासन २८९ मल 
अनारस असतात. शेकडा ३७ पासन ३८ लोक स्पशेजन्य 
रोगांपासून मरतात. ६ वर्षोच्यावर असलेल्या लोकांपैका 


शेंकडा ३६ लोकांनां लिहितां वाचतां येत नाह 


येथ एक विश्वविद्यालय आहे. याशिवाय थेथे दसऱ्या 
अकळ [शिक्षणसंस्था आहेत. त्यांनी मोठें महत्त्वाचे वाइ्मय 


परासद्ध कल आहे. य्रेथं पुष्कळ वाचनालय आहेत. पका इपो 
[रमल सावेननिक वाचनालयांत १०००००० पुल्तक आहेत 


मास्क अथवा बार्लेंन या शहरांपेक्षा येथे फार थोडे 
कारखाने आहेत. त्यांपैकां कापताच! माल तयार करणारे, 
अन्न व घातूचा माल करणारे व साबण वंगेरंच कारखाने हे 
मुख्य आहेत. येथून बाहेर जाणारा बहुतेक सर्व माल पचिम 
यूरोपांत व फिनलंडमर्ध्ये जातो. येथ बऱ्याच आगगाड्या मिळ- 
तात. या शहराचा स्थानिक कारभार म्युनिसिपालिटीच्या 
ताब्यांत आहे. हृ शहर एका स्वतंत्र गव्हसराच्या आधि- 
पत्याखाली आहे. पॉटर दि म्रेटनें या शहराला ऊरजिताव- 
स्थेत आणिलें (१७०३). या शहराला प्रथम सेंटपीटर्स बर्ग, 
नतर पेट्रोम्राड व हल्ली लॅनिनवरून लेनिनम्राड म्हणतात 


खट ल्लुसिआ--वेस्ट इंडीज, ब्रिटिश विंडवडे बेटांपेका 
सदात माठ बट. क्षेत्रफळ २३३ चोरस मरेल. याची लांबी 
४२ मल व जास्तीत नास्त रुंदी १२ मेल आहे. वेस्टइईडीज- 
मधाळ सवात सुदर बेटांत ह्याची गणना होते. हे ज्वाला- 
सुखा बट आहे. ह्या बेटांत साखर, कोको, पतंगाचे लांकड 
कोफो, नायफळ, जायपत्री, वगेरे पदाथ उत्पन्न होतात 
१९२२ साला सट ळासिआंत २४९५९५९ पोंडांची आयात 
वे २०३२३२ पोंडांची नियत झाली. शिक्षण सरकारी मद 
ताने दालतें. यांत ४९ (७ प्रॅटिस्टंट व ४२ रोमनकंथोलिक) 
शाळा आहेत. ह्या बेटांचा एक झासनाधिकारी ( विंडवडे 
बेटाच्या गव्हनेरच्या हुकमतोखालीं असणारा ) असन 
त्याच्या मदतीस एक कायकारी व कायद्धेंमंडळ अस्ते 
राजघानी, कॅस्टींभ वायव्य किनाऱ्यावर आहे. मळच्या 
कारबे लोकांचा अगदींच नायनाट झाला असन, निम्नो 
काकांचा भरणा जास्त आहे; हे एका तऱ्हेचा अशुद्ध फ्रच 
भाषा बोलतात. बेटाची लोकसंख्या (9१९२३) ५३८४७ 
कालबसार्न हृ बेट १५०२ मध्ये शोधन काढिले असा समज 
आहे. १८०३ मर्ध्ये ब्रिटिशांनी हे बेट शेवटचे घेऊन,१८१४ 
ते खालसा केलं. राज्यक्रांति महामारी व देवी गांमुळे या 
बेटाची प्रगाते अगदी कर्मा झाली 

सेर सायमन, क्लोंड हेनरी डी रोव्हराय (१७६"ते 
१८२५ ) फेंच समाजसत्ताक पंथाचा उत्पादक, पर्वे बयांतील 
त्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी, अटलांटिक ब पॉलेफिक 
महातावर एका काळन्यानें जोडून देणे, व मॅडिडपासून 


महाराष्ट्रीय शानकोश. (स ) २२३ 


सेळ्रूफ 


ससुद्रापयंत एक कालचा तयार करण, या दोन गोष्टी होत्या 
१८०२ पासून त्यानं लेख लिहून प्रसिद्ध करण्यात सरवात 
कल. भआरभोंचे त्याचे बहुतेक लेख शक्लोय व राजक्कीय 
विषयांवर असत. १८१९ पासून त्यानें एक नियतकालिक 
खुरू केळ, पण त्याला फारसे वर्गर्णांदार मिळाले नाहीत 
अशा अनेक बाबींत खचे झाल्यामुळे अखेर त्याची सांपत्तिक 
स्थिति अत्यंत हालाखीची झाली समाजसत्ताळपथाचा प्रतार 
फ्रान्समध्य करणारा तोच मळ पुरुष असल्यामुळें व कोस्ट 
पथा मतांतील बऱ्याच मळ कल्पना त्याच्याच असल्यामळे 
आक्षानक विचारांच्या इतिहासांत त्याला बरंच महत्व आहे 
सरंजामी पद्धतांची रचना म|डन टाकन त्याएवजा आदा 
गिक प्रगतीला योग्य अशो समाजरचना त्यानं सुचविली. 
समाजांतील गराव वगांचा प्रश्न कसा सोडवावा याबद्दलची 
मत त्यानं * दो न्य़॒ लिश्वियानिटी ( नवा ख्रिस्ती धम ) 
ह्या पुस्तकांत प्रसिद्ध केली. संट सायमनची तत्त्व उपदेश्षिणारे 
भनुयायी त्याच्या मरणसमर्या थोडे होते, त्यांत बाथेळेमी 
शरास्पर एन्फॉन्टिन दा प्रमुख होता त्याच्या प्रयत्नांनी या 
पथाचा वाढ होऊं लागला. १८२३२० च्च्या राज्यक्कांतनिंतर 
समानतत्तावादी सुधारकांना पुष्कळ स्वातञ्य मेळाले, तेव्हां 
त्याना वारसापद्धतांचे उच्चाटन, ल्ञियांचे समान हदेक्ष, समा- 
इक माळकी था तत्त्वांचा पुरस्कार करण्याचा जाहोरनामा 
काढला. त्यामुळें या पंथाला बरेच उऱ्साही व विद्वान तरुण 
यऊन मिळाले. पण लवकरच त्यांचे आपसांत भांडणतंटे 
सुरू झाल. एन्फान्टिन हा अररावी स्वभावाचा द वेवाहूक 
वगर नातक निबेधांबद्दल आदर नसलेला मनुष्य होत! 
त्यामुळ बक्षढ ब इतर कित्येक सद्ग्र्हस्थ सस्था सोडन गेले 
त्यामुळं सवं अडथळा दर होऊन राहिलल्या लोकांनीं मन. 
साक्त चनबाजी व अर्नात्याचरण सरू केलें त्यामुळें लवकरच 
त्यांच्यावर सामाजिक सुव्यवस्थेचे शत्र असा भारोप ठेवल 
खटल करण्य[त येऊन १८२३२ मध्ये सस्था माडन गं 
आली 

खद्रक---या घराण्याविषर्यी पुढौल माहिती 
आहः प!थेमकडील चालुक्य घराण्यांताल दसऱ्या 
शीचा (इसवी सन ६०९-६४२ ) सामा श्रीवठभसेन! 
हा लद्रक घराण्यांतांल होता. नवसरी जिल्ह्यांत बगुप्रा 
दानपत्रात तंद्रक रानांची लहानशी वंशावळ आहे 
भानुशाक्त, त्याचा मुलगा आदित्यशाक्तिे, व त्याच 
पृरथ्वाविल्लभानकुंभछशाक्ति यांची नांवे आहेत; व कठ्चुरी किंवा 
चादशकाप ४०६ १ वषे (म्हूणने इ. स ६५५) त्यावर दिळे 
आहे. संद्रक महार!ज पोगिल्ली ह! पश्चिम चाळक्य घराण्यां> 
ताठ [वजय॥देत्याचा (इ. स. ६८०--६ ५) मांडलिक होता 
व त्यांच्या राज्यांत बनवाती प्रांतांतील नागरखंड जिल्हा 
व शेदुगुर नांवाचे खर्डे हृ म्हेस्रमधीळ शिमोगा जिल्ह्यांतील 
अवाचान नडु असाव ) होत असा म्हसरमधोल बळगांद्षे 
येथील एका शिलालेल्ञांत उल्लेख आह, य राजांनां भुजषेद्र 


टाकण्यांत 


उपलब्ध 
पुलिक- 
नदराष 
थेथीळ 
तोल 

1 सुलगा 


सन राजे परश एराष्ट्रीय शानकोश. (स ) २२४ "सनीणाल 


अथवा नागवंक्यांच राजे अस एका शिलालेखांत म्ह्ट्लं | येथीळ लोकसंख्या १९०१ सालीं ६७८१६ मककन मत त ककी कळक अकहेब्या १५०१ साठी वेज होती. शा ताया ह्या संस्था- 
आहे. [ छोट; सु. गं. पु. ९ भा. २. ]. । नर्चे उत्पन्न १९०३--४सालीं ७१००० रुपये होते ब२०००० 
सेन राजे--बंगालमभील एक राजषराणे. १२ व्या । रुपये खंडणी होती. 
शतकाच्या आरंभी सेन घराण्यांतीळ विनयसेन राजाने पाळ , सनीगाछ --पश्चिम आक्रिकेंतील फ्रान्सच्या मालकीचा 
राजास हांकून विळे. १३१ व्या शतकाच्य़ा शेवटी पूर्वेस . देश. या प्रदेशशांताल फ्रेंच मुळखाचे तीन विभाग आहित. ते 
सेनांची सत्ता वाढलो होती व पाश्चिमेस मद्दानंदा त भागी- । सेनींगालची वसाहत व मांडलिक संस्थाने; उत्तर सेनीगाल व 
रथौपासून करतोयापर्यंत व पूर्वेस ब्रह्मपुत्रेपमेत बंगाल प्रांताचा ' नायरची वसाहत; आणि मोरेटेर्नाआचा सुठूख ( पश्चिम 
बहुतेक भाग त्यांच्या ताब्यांत होता. सेन लोक हिंदु होते, । साहाराचा भाग. ) 
तेव्हां साइनिकच त्यांच्या अमदानींत बोद्धधभे कमो होत ! सेना गा ल.-क्षेत्रफळ ७४११२ चौरस मरेल व लाोक- 
गेला.या घराण्यांतील प्रसिद्ध राजा बहमाळसन हा! बिजयरसषेनाचा | संख्या (१९२१)१२२५५२२. उत्तरेकडील किनारा सखळल,सरुक्ष 
पुन्न होय; यानें चातुवैर्ण्यांची पुन्घेटना केली. यानेंच बगा- | व निजेन असून दक्षिण बाजूचा दलदलीचा असून वनस्पतींनी 
लचे ४ भाय केले अर्से म्हणतात; याने भिथिळा जिंकून ती | समृद्ध आहे. ससुद्रकांठची हवा थंड व आरोग्यकारक आह. 
आपल्या राज्यास जोडून घेतळी. त्याचा सुलग! लक्ष्मण- ! झांतील भागाची हवा फक्त तान महिनेपयत समशीतोष्ण 
सेन हा गादीवर बसला ( सुमारे ११५७० ) त्या वेळेस सुरू । असते. येथील नंगलांत सिंह, चित्ते, रानमांजर, रानडुकर, 
झाळेला शक अद्याप तेथ चाळू आहे. लक्ष्मणसेनाने संस्कृत : काळवीट इत्यादि प्राणी सांपडतात. सेनींगालमध्यें मुख्यतः 
विश्वे बरंच उत्तेनन दिलं. तथापि लष्करी सत्ता षय्यत 'मूर ' लोक असून ते सेनीागालच्या उजव्या तीरावर 
राखण्याकडे त्यानें अगदी दुर्लक्ष केलें होते. त्यामुळें केवळ ' राहतात. देशांत ठिकांठकार्णी फ्युल! हो राष्ट्रजञात आढळते 
१८ मुसुलमान घोडेस्वारांनीं त्याच्या यो 


राजवाड्यांत शिरून _ थुद्ध निग्नो रक्ताच्या अशा फारच थोडया राष्ट्रजाती आहेत ; 
थोड्या वेळांत सर्व राज्य काबीज केलें. लक्ष्मणसेन विक्रम- । मँडिंगोंस ही जात अप्पर नायगरच्या पाणवठ्यांत राहत.बबर, 
पूरळा पळून गेला.( ११९९ ) तथापि यापुर्ढे मुसलमानांच्या  फ्युला व मेडिंगोस, या मुसुलमान जाती आहेत. बोलाफ्स 
साग्राज्याखाळी लक्ष्मणसेनाच्या वेशजांनी पूवबगाळांत बरीच 
सत्ता स्थापन गेली व १२० वर्षे पुढ राज्य केले; त्यांची 
राजघानी डाका जिह्ह्यांत विक्रमपूर होती. सेन राजांचा पूवेज 
दक्षिणेतील कोणी ब्राह्मण असून पुढ त्याचे वंशज राज्यावर 


आले असतां त्रह्मक्षत्री बनले असावेत. मयूरभंज संस्थानां- | 
तील काशीपुरी किंवा कासिआरी हो सेन रानांची मूळ गादी । 


विजयस्षेनाचा पिता हेमतसेन याने स्थापिलेळी असून विजय- 


सेनाने पाल राजाला जिंकल्यावर गोदाबरी जवळील विनय- । 


: व सोरकषे या सेट लुई ते. गॅबियापर्यंतच्या समुद्रकिनाऱ्य्यावर 


राहतात. या सवे जाती सामान्यतः बहुपत्नीकत्व पाळतात. 
। हंटळुई, डाकर, गोरी, व रूफिस्क हां सुख्य शहरे होत. 
| भुडेमृग ह्वा मुख्य व्यापारी जिन्नस आहे. एतददेशीयांच 
ज्वारी ६ मुख्य खाद्य आहे. सॉर्ने, लोखंड, तांबे, इत्यादि 
खनिज सांपडत!त. आयात व्यापाराचे मुख्य निन्नस म्हणजे 
| कापसाचे सामान होय. 
उत्तरसे नींगालवनाय ग र.-ऱह वसाहत व मांड" 


नगर येथ राजधानी नेली. पुढे ती लक्ष्मणावती (गोड ) । लिक देश ' मिलटरी टेरोटरी ' मिळून क्षेत्रफळ २१०००० 


येथ गेली. [ स्मिथ. ] 

सनवी, उ त्त र.-ब्रह्मदेशांतील, उत्तरेकडाल एक क्षान 
संस्थान. क्षेत्रफळ ६३१२० चौरस मेल. इं संस्थान सालवी- 
नच्य़ा पश्चिमेस आहे. य़ा संस्थानच्या उत्तरभागांत टेंकड्या 
आहेत व त्यांवर छा चीन लोक राहत्तात. ठिकठिकाणी पलांग 
खेडी आहेत व त्या ठिकाणी चिनी लोकांच्या वसाहती पसर- 
लेल्या आहेत. तरी पण भातखाचरं ज्ञान लोकांच्याच 
हाता आहेत. ह्या संस्थानचा दक्षिणेकडील भाग सपाट असून 
सुपीक आहे व येथ सुख्यतः जश्यान लोक रह्ठातात. ह्या संस्था- 


नांतीळ लोकसंख्या १९०) साली ५१८३२५ होती. येथोळ । 


लोक चार जातींचे आहेतः हान, काचीन, पलांग व चिनी. 
ह्या संस्थानची राजधानी लेनवी शहर होय. संस्थान उत्त्पन्न 
१९०३-४ सालीं ९१००० रुपये होत. 

द क्षि ण --ब्रह्मदे शांतील उत्तरेकडील एक संस्थान, 
क्षेत्रफळ २४० चौरस मेल.थ्थाल मुख्य पौक म्हणजे तांदळ 
्न्याच्या खालोखाल कापूस, ऊंस व पार्पाचे झाड हा रोठे, 


त... 


, चौरस मैल आहे, व लोकसंख्या ३०००००० आहे. नाय- 
, गरच्या उत्तरेस व पूर्वेस सुख्यतः बर्बर वंशाचे लोक 
। राहतात, नायगरच्या वळणांतील लोक निग्राइड्स आहेत. 
। क्ायीज, वाफूलाबे, किटा, सिकासो,बामाको, कुलोकोरो, सेगु, 
बँबा्‌रा इत्यादि मुख्य शहरें आहित. ढिंक, रबर, सोन, 
। कमावले कातर्डे, शहास्ृगाची पिस इत्यादि वस्तू बाहेरदेशी 
पाठविण्यांत येतात. येथील लोक शेतांच्या कामांत फार 
हुशार आहेत. ज्वारी, मका, गहु, नीळ इत्यादींची ते लाग” 
बुड करतात. 
इतिहासवराज्यव्य़रवस्थ[.--पश्चिम आफ्रिकेतील 
फ्रच देशाचा इतिहास व सेलीगालचा इतिहास हे फार संलभ्न 
। आहेत. १५ व्या शतकांत सेनीगाल नर्दांच्या ती ओत” 
गीजांच्या कांहीं वखारी होत्या. पहिली फ्रेंच कुर बहत 
१६६६ त घातली गेला. असावी १६६४ ते १७५८ च्या 


* | दरम्यान सेनीगाल हे तात घेगळाह्या कंपन्यांच्या शासन- 


सेनीगालळ' 


या फ्रेंच गव्हनेराच्या शासनसत्तेखाली होता. १६७५७ त 
फेचानां डच लोकांपासून रूफिस्क, जोल, ब गोरो ह्हो 
ठिकाणें मिळाली. व निस्वेनिनच्या तहाने ( १६५७८ ) तां 
त्याच्याकडे कायमचांच सोपावण्यांत आली.१७१५७त फ्रेंचांनी 
पोरटंडिक ब१७२४त आरग्युहेन हा बेटें मिळविला. । 5५८ त 
ब्रिटिशांनी गोरी व केपब्हर्ड प्रांत काबीज केला पण १७६३ 
त ता फ्रचांनां परत करण्यांत आला. १७८३ मध्ये संबंध 
सनीगाळ फ्रेंचांच्या स्वाधीन करण्यांत आला फिरून १८००- 
१८०९ या वर्षात म्रिटिशांनी ह) वसाहत काबीज छझेली व 
फिरून पॅरिसच्या तहाने ती फ्रान्सला परत मिळाली. यावेळी 
फ्रान्सची सत्ता गोरी बेट व संटळई शहर यापलीकडे फारशी 
नव्हती. जनरल केदहूर्बी या फ्रेंच गव्हनेराच्या लक्षांत ही 
उणीव येऊन आफ्रिका खंडाच्या पश्चिमेपासन पर्वेपर्यंत 
पसरळेळें अफाट फ्रेंच साम्राज्य निमीण करण्याची त्यानें 
महत्त्वाकांक्षा धरली. य हेतूनें टारजझस, त्रेकनास, व डोह 


या मारेश राष्ट्रजञातींनां वठणीवर आणत त्यानें त्यांच्या 
राजांना सनांगाल नदीच्या उत्तरतीरापुरता 5,॥पळा अधिकार 
मयादेत करण्यास भाग पाडळे. १८५५ त त्याने वॅलो देश 
आपल्या राज्यास जोडून केंयोजच्या पलीकडील अंगास 
मेदाइन किल्ला उभारला. यायेतर फ़रान्सर्ने सेनिगॅबिआ 
ननाकचा भाग [जाकला 

१८६३ त नायगर देशाच्या अगदी अन्तभार्गात घुसण्या- 
करितां फेदहर्बी याने डो. क्विटिन वगैरे लाकांस पाठविले 
या लाकांनी संगूपथंत नाऊन मध्य नायगर प्रदेशाची सागर 
माहिती मिळाविली. १८७९ ते १८९० पर्यंत बराच प्रदेश । 
जिंकून घेण्यांत आला. १८९३ मध्ये तिंबक्तू कार्बाज कर- 
ण्यांत आल. याच्या पूर्वीच 1८९० त फ्रान्स व ग्रेटव्रिटन 
यांच्यांत करारमदार होऊन न।यगरच्या पर्वेकडील वसा- 
हतीच्या दक्षिणेकडील देश म्रेटनिटनला मिळाला फिरून 
१८९८ त करारमदार होऊन ग्रेटब्रिटनला बुपता प्रांत व 
फ़ान्सळा मोसी व नायगरच्या वळणां्ताल इतर मळख मिळाला 
सर|धरालगतचा प्रदे सन १८९९ मध्य फ्रान्सने काबीज 
कळा. सन १९०४ मर्ध्ये फ्रान्त व ग्रेटन्रिटनमध्यें फिरून 
एकदां तहृ होऊन फ़रान्सला गँबियावर एक बंदर मिळाळं. 
॥९२५-६ मर्ध्ये आईर व बिल॒मा हॉ मध्य साहारांतील 
देठदळीची स्थळे फ्रान्सने घेतळां. उत्तर सेनींगालळ देश 
पै नायगरच्या वळणांतील संस्थाने यांचा मिळन एक 
निराळा शासनप्रांत बनविण्यांत आला, ब त्याला ' फ्रेंच 
उदान * असें नांव देण्यांत आलें. १९०४ मध्ये “ धो 
काळनी ओक सेनीगालळ अंड नायगर ” नि 


निर्माण करण्यांत 
डी, व तिजवर एक लेफ्टनंट गव्हूनर नेमण्यांत आला. 
पाचे बर्ष ट्रारझा व त्रेकना या मर राष्ट्रणातांच्या अमीरांनी 
आपल हवश्ल फ्रान्सच्या देखरेखीखाली [दिला, या प्रदेशाचा 
रेरेनीआाचा प्रांत बनविण्यांत आळा.१९०८-९मध्ये भँडार 
डेमूरमध्याहे फ्रेंचांनी आपल बस्तान बसाविळे. सेनीगाळ व | 


पद्दाराषट्रीय क्ञानकाश. (खत 


| मिळणे शक्य हात. विद्याथी एकदां आचाय होऊन 


ननवड. वाराहापाचात याशील लात मलीक... तोचच 


अप्पर सेनींग[ल आणि नायगर ) या दोन्ही वसाहतींचा! 
राज्यकारभार फच वेल्ट आफ्रिकेचा गव्हनेर जनरल पाहतो 
खुद्द सन[गालचा कारभार लेफ्टनंट गग्हनर सेक्रेटरी-.ननरल 
ब एक प्रीव्ह--कोन्सिल यांच्या.मा्फत चालतो.या कोन्सिलांत 
बड सरकारी अधिकारी व निमसरकारी पण सरकारानेयुक्त 
ढाक सभासद आहेत, या क्ोन्तिलला बजेटावर मत्त देण्याचा 
माजर आधकार नाहम. न्याय व अंमलबजावणी हा. खात! 
वळाला आहेत. न्यायाला अनुरूप असलेले एतहृशीय 
कायद व रातिरिवाजञ पाळण्यांत येतात. व्यापारी व ओद्यो- 
ग्रिक शक्षणाच्या शाळा आहेत 

खरामर--हा ल्हासापासून चार भेलांवर आहे. ह्या 
मटामध्य तिबटांताल ज्ञानलंवस्व सांपडत.य! मठ!मध्यें बोद्ध- 
कप्नाय ज्ञान ल जाते. विद्यार्थी बहुतकरून तीन जातोच 
अततत[त, त्या जातो म्हटल्या म्हणजे मोगल,तिबेटी व खाम 
था हत. म्रागल व खाम हे मेहनतीने अभ्यास करणारे 
अत्ततात, पण तिबेटो विद्याथी आपला बराच वेळ उनाडकी 
करण्यांत घालवितात. मोगलांपेका शेकडा जर एंशी विद्यार्थी 
पाह हताळ तर तिबटी विद्यार्थी शीकडा वास दास झालें 


। म्हूणभ पुष्कळ अत कावायुचा म्हणता वद्याथ्यापुढील घ्यय 


पारम[[र्थक नेसून केवळ ऐहिक असतें आवचायेपरोक्षा पास 
ह(ऊन पद्‌वा समळण्यास समार वोस वषे लागतात पद्‌वा 
भिळावतवळ| तिद्याथ्यास आपल्या सर्वे गुरूंतत व शिक्षकांस 
वणावळ द्याचा लागते ६ त्या जेवणावळीस सात-क्षाठश 
रुपय खच लागतो. हा ख्चे विद्याथी कर्जे काढन करतो 
आण आचायेपरीक्षा पास होणाऱ्या विद्याथ्यीस हु कजे 
लामा 
झाल! म्हणजे त्यास लोकाश्रयावर सखार्ने राहतां येत, आणि 
ठमाद्या देवळांचीह आधिपत्य मिळण्यास रस्ता खुला होतो 
सरामठात प्रवेश होण्यासाठी एक परीक्षा पास व्हावी 
लागत. नर्वांन प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्याने ल्हासा येथ गेल 
पाहिजे व एक दान दवस भक्षाह मागतलो पाहूज 
खलीबीझ--हें डच इस्ट इंडीजच्या ( चार ) संढा 
बरांतांल ए, बंट अ[हू. याच्या लगतचा बर [भळन एकद्र 
क्षत्रकळ ५७८५५ चोरस मैल असन लोकसंख्या २० लक्ष 
आहे. एकठ्या सेलोबीज बेटाच क्षेत्रफळ ६ ९२५५ चोरस 
मेळ असन लोकसंख्या1२५०००० आह. भारतीय संस्कृतीने 
हा दश स्पृ आहे ( ज्ञा. को. वि. १ पू. १ ७३ पहा ) 
गधकयुक्त पाण्याचे झरे आहेत.बेटाच्या पर्व भागाच्या मध्यांत 
कारुवे पवत (१००००फूट)असन हा या बेटांत अत्युक्च परवेत 
आहूृ अस इ्हृणतात. किनाऱ्यावरील प्रदेश सपौक व दार 
डाकवस्ताचा आहे परंतु स्वाभाविक बंदरे फार थोडा आहेत 
यथाल हवामान उष्ण कारिबंधांतील समद्रावरील इवेप्रमार्णे 
अघून उष्णमान बहुतेक ७७" व ८०. अंश यांच्या दर- 
म्र्यान असतें. उत्तरेकडच्या ह्रॉपकल्पांत भूमध्यरेषेच्या 
वरच्या भागांत वषातून १०२ इंच व खाळच्या भागांत 


सेल्युशि द 


आ 


१५७ इंच पाऊस पडतो. येथौल घोड्यांची - फार 
ख्याति आहे. पूर्वी येथून जावा बेटांत वर्षांतून ७०० 
घोडे पाठवीत असत. येर्थे तांदूळ,मका, नाचणी,काफी, ओंबी 
( डेशो बटाटा) ग्रांची लागदड फार फार असून नारळ,साधू- 
दाणा,चिंच व भाकरांचे वृक्ष जागोजाग आहृत.याशिबाय लिंबे, 
नारिंगे, जंगली मनुका, स्पॅनिश मिय, टरबूज व ऊंख तसेच 
नीळ,कापूस व तंबाखू हां होतात.जंगलांत बांबू व रतन-पाम 
नागोनञाग असून शिवाय चंदन, टेंभुर्णी, सापान व इमारती 


पण विशेष फायदा झाला नाहो, जस्त, लोखंड, व तांब पूर्व 
ह्रोपकल्पांत व इतर. भागांत निघते. सेलींबिझचा पोतुंगील 
लोकांनीं १3६ व्या शतकाच्या आरंभी शोध लावला. या 
वाहरारचे नांव लेळो बेसी किंवा छाबाट अथवा कालाबाट 
पर्वतावरून पडलं असावें. यावेळी मेकेसर लोक बेटांत बलिष्ठ 
असून त्यांनीं मोठ्ठक्काचा राजा व टरनेटचा सुलतान यांच्या- 
पासून स्वततरक्षण केलें होते. १६०९ मध्ये इंग्रज लोकांनी 
येथें शिरकाव करून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. डच लोक 
१६ व्या शतकाच्या शेवटी किंवा १७ व्या शतकाच्या 
आरभां येथें आळे असावे. १६११ मध्यें डच इंस्ट इंडिया 
कुपनीला बटन बेटावर व्यापाराचा मक्ता मिळाला व १६१८ 
च्या मेकेसरच्या बेडामुळ यांस येथ स्थानिकत्व मिळाले. 
परंतु १६६६ मध्ये पुन्हां लढा लागून १६६७ मर्ध्ये बॉगा 
किंवा बांगा येथ तह होऊन डच लोकांस येथील रक्षक समज- 
ण्यांत माळे. १६८३ मध्यें या बेटाचा इशान्य भाग जिंकून 
मोलक्काच्या गव्हनर'च्या ताब्यांत दिला.१७०३ मध्ये मेनाडो 


येथे एक किल्ला बांधला. १८२४ मध्ये बोनी राज्यावर चाळ । 


केली व या वर्षांच्या आगस्ट महिन्यांत बोंगा तहांत फरक 
करण्य़ांत आला. यानंतर बोनीचं बंड ( १८५९) मोडण्यांत 
आलें परंतु या योगाने द्षेशांत चिरस्थायी शांतता स्थापन 
झाली नाही. १९०५-१९०६ मध्ये बऱ्याच सस्थानिकांचा 
बंडे मोडण्यांत आलीं. यानंतर सर्व संस्थानांत डच वचेस्व 
स्थापन झाल. 

खल्युद्षिओ!--हं नांव पुष्कळ ग्रीक राहरांस सेल्युशिद 
घराण्याचा संस्थापक १ ला सेल्युकस निकेटर याच्यावरून 
मिळालें. पेका मुख्य शहर पुढील आहेत (१) दैग्रिस नदीवरील 
सेल्युशिआ;हूं बाबिलॉनच्या उत्तरेस५«मेलांवर व बगदाद्'च्या 
दक्षिणेस १" मैलांवर होतें. पहिल्या सेल्युकत निकेटरने 
३१२ त शहराची स्थापना केली. नवीन ग्रीक संस्कृतीच केंद्र 
इहणून सेल्युशिया प्रसिद्धीस आले. ट्राजनने ११६ त सेल्यु- 
किमा घेतलं. १६४ त हे अव्हिडिअस कॅलिअसच्या हाता 
आलें. ह्याच वेळीं रोमन लोकांनीं हु शद्दर जाळलं. या वेळे- 
पासून बाबिलोनियांतील ग्रीक संस्कृतीचं उच्चाटन झाल. 
(२ ) लिरियाच्या उत्तरलरहद्दावराळ शहर; सिलिशियाच्या 
बाजूल हें शहर असून ओरोन्टेस नदीमुखापासून उत्तरेस ४ 


मद्दाराष्ट्रीव बञान्कोडा. (सख) 


न, “>, 


२्ट 


सैन्य 


मैलांवर आहे. पहिल्या सेल्युकसन हे वसविले. हे अँटिओक 


, शहूराच बेढर होते. बरेचसे अवशेष अद्यापि दृष्टीस पडतात. 


(२) सेल्याशेक्ञा ट्रेकिओटिश अथवा ट्रेकिआ; हँ कॉलिक- 
डनस नदीवरील सिलिशिआचें पाहिल्या सेल्युकसनें बसविलेले 
शहर. आयसोरिआचे वंदर म्हणून या शहराची व्यापारी 
बाबतींत फार अभिवृद्धि झाली व टासेसचें हं प्रतिस्पर्धी होतें. 
ह्या ठिकाणीं बरेंच प्राचीन अवशेष सांपडतात. सांप्रत ह्या 


। ठिकाणी सेलकके, इचिली संजाघाचे मुख्य ठिकाण आहे. 
लांकूड यांची मोठमोठी झाडे आहेत येथ गोरॉन्टाळी । 
जिल्ह्यांत युरोपियनांच्या देखरेखोखाली सोन खणणे सुरू आहे | 


सेयुल--कोरियाची राजधानी. याचे तहेशीय नांब 
कीजो-फु अर्से आहे येथील लोकसंख्या सुमार २७० ००० आहे. 
हृ शहर प्रेनाईट टॅळड्यांमर्थ्ये वसल आहे.शहराभोवर्ती; दगडी 
कोट असून तो सुमारें २० ते ३० फूट उंचीचा व ११ मैल 
परिघाचा भाहे. त्याला ८ द्रवाजे आहेत. एक रोमन केथॉ- 
लिक देवालय, मोठाली राजसभाग्हुःव"रशियन आणि फ्रेंच 
वकिलातीच्या डौलदार इमारती येथें. आहेत. येथें नॅ:एक 
संगमरवरी देवालय आहे त्याच्यावरचे खोदकाम ७ व्या 
शतकाइतके जने आहे. हं उत्कृष्ठ शिंश्पकाम कोरियन,: नाही. 
ह्या शहरांत दुकानांचे रस्त रुंद व गछ्ठया आयव" आहेत. 
एकंदरींत हे शहर स्वच्छ आहे. रेल्वे, , टेळेफोन वगेरे सोया 
आहेत. 
सेव्हॅस्टोपोल--रशिया, हें क्रिमियाच्या नेक्रत्य किना- 
ऱ्यावर काळ्या समुद्रावरील रदियाचे महत्त्वाचे आरमाराचे 
ठाणें आहे. हें मास्कोशी आगगाडीन जोडलेले आहे. लोक- 
संख्या सुमारे ७५०००. क्रिमयन युद्धापूर्वी हृ शहर चांगल 
वसविले होते व बगीच्याच्या योगाने सुंदर दिसत असे.'परंतु 
वेद्यानंतर चांगल्या अश्या १४ सुद्धा इमारती येथे राहिल्या 
नाहींत. येथील ब्यापार व लोकसंख्या वाढावी म्हणून पुष्कळ 
सवलती देण्यांत आल्या, हल्लीचे शहर उत्तम वसविले 
आहे. १६ न्या शतकांत ताहेर::लोकांनी येथें वसाहत करून 
तिला अखत्य़ार असं नांव दिल. १७८३ तोल रशियन जया- 
नेतर हें खेढं रशियन आरमाराच्या ठिकाणाकरतां निवडले 
गेल. १८५४ म्ये इंग्लिश, फ्रेंच व तुर्क लोकांनी मिळन 
याला वेढा दिला. तो ११ महिने चाळू राहून येथील बळ- 
क त हयात आली. १८७० मध्ये फरँको--जमेन 
'च्यावेळां !रशियन सरकारने पुन्हां हे शहर री 
ठिकाण केले उन्हा हृ शहर आरमाराचे 
सेर जऱ् ध्य ञ ल 
त्या ब डोक कड रल पर न न 
दळ, तोफखाना व विमानदळ आणि स. डो 
धर वद मद्रावर 
आरमार इतक भ्रकार संन्यांत असतात 
ता गाडया हरिचे पहा) 
भं राह्वावयाचं 
नियम पाता) बोरेरंब की 
लेखांत येऊन गेळेंच अ जड चा 
आहे. युद्धसाघन 


ढा& करतात 
पायदळ, घोड- 
[ल युद्धाकरत 
((युदध', “आरमार, 
सन्य घेऊन युद्धास 
केल्यानंतर कोणते 
विवेचन युद्ध? याः 
ंवर श्वतंत्र लेख 


खैन्य महाराष्ट्रीय 


आहेतच. या लेखांत जगांतील निरनिराळ्या राष्ट्रांचि आल 
सेन्यबल काय आहे तें दिळ आहे. गेल्या महायुद्धानेतर 
“ शत्रतंन्यासपरिषदा' बंगैरे भरून सेस्य कमी करण्याचे 
तात्त्विक प्रयत्न चाळू असले तरी आरमार व वैमानिक दळ 
वाढविण्याचें कामहि अनेक राष्ट्रांत जोरानें चालु आहे. 

ग्रे ट त्रि ट न.-ऱमहायुद्धाच्या वेळा प्रेटब्रिटनच्या सैन्यांत 
५७०४००० लोक होते. तह होऊन सेन्य कमो करण्यांत 
येऊं लागल्यावर सैन्याची संख्या झपाट्याने कमी झाली. 
१९२५ सालीं खड्या सैन्यामध्ये फक्त २१३००० लोक होते. 
त्यांपैकी युनायटेड किंगडम, हिंदुस्थानेतर ब्रिटिशसाम्राज्य 
मिळून १५१००० इतकें होतें आणि हिंदुस्थानांत ६२००० 
होते.टेरिटोरियल सैन्याची संख्या १८६०० होती.स'्तीच्या 
लष्करी नोकरीचा झायदा रद्द करण्यांत आला आणि सेन्यांत 
भरती खुषीच्या तत्त्वानुसार करण्यांत येऊ लागली, टँक 
फोसे कमी करून प्रत्येकी सुमार २५ मशोन्त असलेला चार 
बेंटॅळिअनें ठेवण्यांत आलेला आहेत. तोफखान्याच्या फक्त 
१२ बेंटरी आणि ड्रेगन नांवाच्या आठ बेंटरी ठेवण्यांत 
आलेल्या आहेत. से स्वसत्ताक न्राटिश वसाइताँनी स्वतःचे 
सैन्य ठेविलें असून त्यामध्यें गेल्या महायुद्धांत प्रत्यक्ष भाग 
घेतलेले पुष्कळ आधिकारी ब सैनिक आहेत. ऑओस्ट्रोलेया व 
न्यूझीलंडमध्ये सक्तांच्या लष्करी शिक्षणाचा कायदा लाग 
आहे आणि कानडा व दक्षिण आफ्रिका येथील सरकारांना 
तसा कायदा करज्याचा अधिकार आहे. 

युनायटेह स्टे ट्‌ स.-र्‍महायुद्धाच्या वेळी सक्तीच्या 
लष्करी नोकरीचा कायदा पास करून ३७०७००० सैन्य 
जमविले. १९२४ साला या देशांतील सैन्याची संश्या 
१३१००० असून त्यांपैकी ३७००० सैन्य देशाच्या बाहेर 
होते.या देशांत नंशनल गाडे उफे मिलीशिआ पद्धतांचें सेन्य 
असून शांततेच्या काळांत खुषीच्या पद्धर्तांनं सैन्यभरती 
करण्यांत येते. 

फ्रा न्ल.-हृी फ़ान्सरचें सेन्य यूरोपांत सवोहून अधिक 
बलिष्ठ आहे. महायुद्धाच्या वेळी ७९००००० सेन्य ञअम- 
विण्यांत भाले होते, पण त्यापैकी फार मोठी संख्या कामास 
आळी. १९२६ मर्ध्ये फ्रेंच सैन्य ४२१००० असून शिवाय 
३१००० न्हाइट र्रुप्स आणि ६५५०० कलडे ट्रप्ल 
र्‍्हाइन नददाच्या प्रांतांत ठेवण्यांत आले होते. फ्रेंच 
तोफखाना अप्रतिम स्वरूपाचा आहे. तवे यूरोपांत फ्रेंच 
तोफखाना ' भ्रेष्ठ प्रतीचा आहे. फ्रेंच मैदानी तोफ एका 
शिनिरांत २० गोळे फेकू शकते. या तोफेचा न्याख 
७७ भिलिमिटर म्हणजे सुमारें २ इंच झाहे. लाइट टँक 
फोसेची १८ रेजिमेंटें आहेत आणि हेवी टॅक फोसचे सहा 
समूह आहेत. शिवाय ३१००० लोक व १३५१ मशीन्स 
असलेले बलिष्ठ विमानदळ आहे. दरपतालळ ८०० पायलर 
शिकबून तयार करण्यांत येतात. लढाऊ ब टेहळणी करणारी 
मिळून बिमानदनॉर्बॉ २०« ल्हाडूस्स आहेत. 

व 


याक 


ज्ञानव्होछा 


क्या 


ययोशशसा््यावोड डड 


| 


) २९२७ सैन्य 


न मे नी.--व्हसेल्सच्या तहानें जर्मन सरकारने फक्त 
एक लक्ष सेन्य ठेवावें असें ठरळ. सक्तीची लष्करी नोकरी 
नसावा, बिमानदळाहि मुळींच नसावें आणि ऱ्हाईन नदोच्या 
पूल ३० मैलांच्या भ्रंतरावर ठरविलेल्या सरहह्ोबर कोण- 
त्याहि प्रकारचे किल्लेकोटाचं ब तटबदार्चि काम जर्मनोने करू 
नये असं ठरलं आहे. विमानदळ नलावें ही अट असलो तरी 
विमानी वाहतुकीला परवानगी अ सल्यामुळें वाहतुकार्चो विमार्ने 
ञरूर त्यावेळी लढाऊ बनवितां येतील अश्या प्रकारच्या 
बुक्त्या बनविण्यांत येत आहेत.पुष्कळतं युद्धोपयोगी सामान 
व दारूगोळा दोस्त राष्ट्रांच्या देखरेखीखाली नष्ट करण्यांत 
आला, तथापि ज्यांनी गेल्या मह्ययुद्धांत प्रत्यक्ष भाग घेतला 
भसे सेनिक व लष्करी अधिकारी मिळुन ६०००००० लोक 
जमेनींते आहेत. १९२२च्या हिंवाळ्यापासून दोस्त राष्ट्रांच्या 
कमिशनची देखरेख बंद करण्यांत आली आहे.त्यामुळे आतां 
नमेनीच्या लष्करी वाढीवर प्रत्यक्ष नियंत्रण उरले नाही. 

३८ ली.--या देशांत महायुद्धाच्या वेळी ५६०७००० 
सेन्य होते, त्याऐवजी दृद्ली ३०८००० भाहे. या सैन्यांत 
भरती १८ माहेने सक्तीच्या ठष्करी नोकरीच्या कायद्यानें 
करण्यांत येते. सेन्याचे एकंदर १० कोअर असून विमान- 
दळांत १९२५ साला ६५० मशीन्स होतो; ती संख्या लघ- 
करच ४५०० इतको करण्यांत येणार आहे. शिवाय लीविया 
(ट्रिपोली), इरिट्रिया व इटालियन सोमालीळेडमर्ष्ये थोडथोड 
शिबंदी सैन्य ठेवण्यांत आलें आहे. 

र शि या.-ऱबोल्शेंब्हिक सरकारची रेड आमी या तेन्यांत 
६००००० लोक असून त्यांत सक्तीच्या लष्करी नोकरीच्या 
कायद्यानं भरती करण्यांत येते. पण सोव्हिएट सरकारचा 
कारभार भ्रष्ट स्वरूपाचा असल्यासुळें या तेन्यांत खरे साम्ये 
नाही म्हणतात. १९२० मध्ये पोलंडच्या सेन्याने-वोश्शेव्ह्क 
सैन्य संख्येने पुष्कळ अधिक होते तरी-त्याचा पूर्ण पराभव 
केला होता. शिवाय रशियांत रेल्वेची न्यवस्थाहृि नीट नाही. 
जर्मन तज्ज्ञांच्या शिक्षणाने मोठें विमानदळ तयार करण्यांत 
येत आहे पण त्यांत दृष्ठी २०० हून अधिक चांगळी मशीश्त्ष 
नाहांत असं वाटते. 

पो ल॑ ड.--पोलंडमर्थ्ये सक्तोची लष्करी नोकरी दोन 
वर्षे करण्यासंबेधीं कायदा भाहे.१९२४ साही प्रत्यक्ष सैन्यांत 
२७५००० लोक होते.हो संख्या युद्धकाळी ९८०००० इतको 
करणें शक्‍य आहे. तथापि राष्ट्रीय जमाखर्चाची स्थिति अड- 
चणीची असल्यामुळें मोठे सेन्य चांगल्या स्थितींत राखणे 
या देशाला अधिकाधिक जड वाटत भाहे. विमानष्षळांत 
१२६ मशीन्स असन इटलीत बनविलेली तीस आाकादगारमी 
(छाहंगबोट्स) जहाल्ष आहेत. 

स ढिंह या.-सव्हिया भाणि चेकोस्लोब्हाकिया या दोघांचे 
मिळून सेन्य १२८०७० आहे. सत्कीच्या लष्करी नोकरीचा 
कायदा आहे. त्यामुळे युद्ककाळी १०० «« तेन्य उभारणे 
शकल आहे. 


सळाना संस्थास 


मंहराषट्रीय शानकोद. (स ) <२८ 


अ. वाक्या 
कडकड मळाकामयाचादिााडीमाामडीमाडाीली मा क्य 


खोडा 


न पा न.ऱरजपानांत सक्तीची लष्करी नोकरी तीन' र्ष 
> 


करण्याच! कायदा आह शांततेच्या काळी जञजप[नच सन्य 


२५२००० आहे, व त्यांपैकी २५००० मांचुरिया व कार्या | 


यांमध्ये आहे. जरीच्या २०००००० सेन्य जम- 
विण्याची तयारी जपानजवळ आहे. तथापि एवढ्या सेन्याठा 
लागणारा तोफखाना, वेदुका व दारूगोळा पुरविण्याचा य!ग्य 
व्यवस्था जपानानें केलेली नावी. जपानी बदुकांचा भाक फार 
बारीक असतात; आणि मरेदानी तोफा क्रप ताफांच्यापक्षा 
कमी प्रतीच्या असतात. मदद!युद्धानंतर जपानने माठाल्या 


तोफां ओतल्या आहेत. 


वळा 


याशिवाथ हमानिया देलार्चे शांततेच्या वेळचें सैन्य 
१४६०००, आणि युद्धकालां जमवितां येईल असे 
१०००५००००३ स्वीडनमध्य २६ ००० वब६००००० ग्गेरेयांत 
२१०००; स्वित्झलंडच युद्धकाळांतल सेन्य २००००० आणि 
शांततेच्या काळांतलें खडे सेन्थ्र फारच थो स्पेनमध्ये 
२६२ ००० पेकां मोरोक्कीमध्ये ८५५०५०; पोलुगालमध्य तुमार 
४०१००;चेकोस्लोष्ह्वाकियामर्ध्ये ९००००, ग्रीसमध्यं<६००० 
आणि तुर्कस्तानांत १३००००. याप्रमार्णे सैन्याची सख्या 
भाहे. 

सळाना संस्थान--माळव्यांत पोलिटिकल एजंटच्या 
देखरखीखाळीं शटूळ इंडिया एजन्साच एक संस्थान, क्तत्तफळ 
२७९ चोरस मेल. ह्याच्या पाव्विलत समद्या नंदा आहे. संला 
नाचे संस्थानिक राठोड रजपूत असून ते रतलाम घराण्यांतील 
झाहेत. १७३० मध्ये रतनासगाचा नातू ज्ञयसिंग ह्या'च्या 
ताब्यांत हं संस्थान होते. १८१९ त ग्वाल्हेर दरआारने या 
संस्थानांत हात घाळू न्य अह माहठकपसादुंबच्या माफत 
ठरळ. सध्यांचे संस्थानिक भारत धमानाथ दिलीपर्सिघजी 
बहादर हं3९१९त ग्रादावर आले. यांना १5 ताफांचासलामा 
मिळते. संस्थानचे उत्पन्न सुमार्र ४ लाख रुपये आहे. लाक- 
संख्य़ा (_ १३९११ ) २३८८५. संस्थानांत ९६ खेडी आहेत 
शुकडा ७८ लोक माळवी भाषा बोडतात. यश कुणबी, रल- 
पंत व भिल्ल जातींचे लोक असून त्यांचा उदरानवाद्द शेतकी 
वर आहे. सेलाना ही संस्थानची २ जधानी आह. तेथील 
ळोकसंख्या सुमारे ५००० आहे 


सोड--सुंबई, उत्तरकानडा निल्हा, सिरसी ताळुक्‍्यांतील 
एक गांब येर्थ पूर्वी हिंदु राजे राज्य करीत होते. येथें एक 
किला व स्माते, वेष्णव आणि जेन लोकांचे मठ भाहेत. सन 
१६८२ मध्ये छत्रपति संभाजीने यांच गावावर स्वारा क्ली 
होती. सन १७६४ मध्य हेदरअललीने हे गांव काबीज करून 
त्याची नासधुस केली. तेव्हां येथीळ राजा स्वसरक्षणा्थ 
यास गेला- त्याचे वशज हल्ली गोवा प्रांतांत मोठ्या इत- 
म़राभञाने राहतात 
सखेषडा--पोडा म्हणजे ज्यास सोडियम केंबोनेट म्हण 
तात तो होय. पूर्वी नैसा्गेक स्थितीत सांपडणाऱ्या सोडयाचा 


उपयोग कांच, साबू वंगेरे कामांत होत असे. तो सोडा नद्या, 
तलाव अथवा समुद्राकिनाऱ्यावर सांपडणाऱ्या खारापासून तयार 
करण्यांत येत असे. १८ व्या शतकाच्या क्षेवटी सोड्याचा 
खप इतका वाढला का, नैसर्गिक मिळणारा सोडा अगदी 
अपुरा वाटूं ळागळा. ह्याच सुमारास फ़ान्समध्यें होत भत- 
लेल्या राज्यक्रांतीमुळें फ्रान्सचा इतर देशांशी असलेला 


' व्यापारी शधघ जबळजवळ अगदी नष्ट झाल्यासारखा द्दोता. 


यामुळें बाहेरून येणारा सोडा अजीबात बंद झाला. व 
फ्रान्सला सोड्याची टंचाडे फारच भासू हागली. हो अडचण 
दर करण्याकरितां फ्रेचसरकारने कृत्रिम सोडा तयार करवून 
देण्याची काते शोधून काढणाऱ्यास दहा.लक्ष फ्रैकांचं बक्षीस 
कबल केलें व त॑ सन १७९१ त लेब्लांक नामक ग्ृहस्थान 
पटकाविले. लेब्लांकर्भ मिठापासून सोडा तयार करण्याची 
कृति शोधून काढली. लेब्लांक याला नरा माठ बक्षीस 
मळाले. व त्यांचा फार गारव करण्यांत आला तरा! फ्रान्सच्या 
अतःस्थितीमळें व पुढे नेपोलियनच्या लढाईमुळे फ्रान्सला त्या 
शाधाचा उपयोंग करतां आला नाहीं. लेब्लांक हा १८०६ त 
अत्थत गरीब स्थितींत मेला. ळेब्लांकचा शोध इंग्लडमध्य 
जाऊन तेथें त्या शोधार्च चीज करण्यांत आल. इंग्लडमध्य 
मस्ूप्रेंट नासक ग्रहृस्थान अटांकाट महनत करून [मठावराळ 
कर वाढविला व सन १८२४ त त्याने लेब्लांक कुतींन सांडा 
तयार करण्याचा पहिली गिरणी चाळ केली. या रीतीन इंग्लंड' 
रासायनिक ओद्योगिक. उन्नतीचा पाया घातला. सांडयांय 
महत्त्व या क्षेत्रांत किती प्रथड आहे हे सवास माहात आहेच. 
सोड्याबरोबरच इंग्लंडच्या कापूस, गेधकाम्ल यांच्या कार- 
खान्यांचाहि भरभराट होऊ लागली व सोड्याच्या कारखा- 
न्यांत सहज निघणारे हायड्रोझ्कोरिक-अस्ल व इतर पदा 
एकावर एक व सुबलक निघू लागले. को'ठशा'च्या खाणींच्या 
आसपास म्हृणजे विषेषतः न्यू कसल, ग्लासगो, विड्नेस, 
संट हेलन्स इत्यादि ठिकाणीं सोड्याचे कारखाने भराभ( 
निघाले व इंग्लंडन जवळ जवळ ५० वर्षे पावेते! जगाला 
सोडा पुरविण्याचा मक्ता आपणाकडे ओोहून घेतला. 

यानेतर सोडयाच्या आयुष्यांतल्या ढुसऱ्या महृत्त्वाच्या 
युगास एन्स्टे सॉंलग्हे नांवाच्या ग्॒हस्थान सांळव्हे भथवा 
अप्नोनिया कृतीचा. शोध लाविल्यापासून सुरवात झाली. 
सालव्हेच्या कृतीत गेघकांम्क आणि हायडोक्कोरिक-असर! 
हॉ. अजीबात लपून गेली. व सोड्याची किंमतहि १ पर्यंत 
उत्तरली. परंतु अशा स्थितांताहि लेब्लांक काते, तीत उत्पन्न 
होणारा छोरिनवायु आणि इतर द्रव्यांमुळ सालव्हे याच्या 
नवीन कृतीस चांगळीच टक्कर देत होती. परंतु पुर्ढ इलेक्टि. 
सिटीचा प्रलार होऊन छोरीन वंगेरे द्रव्ये इलेक्टोलिसीस 
प्रयोगाने स्वस्त निध॒ लागल्यामुळे लेब्लांक कृति मार्गे पई 
लागली, व तितक्या प्रमाणांत सोंलव्हे कृति पुढ येक लागली 
हक्ल लेड्लांक कृति फक्त इंग्लंडमध्ये कांही विज्षेष प्रचारांत 
आहे. तरी पण तेथे असलेल्या ४० -५« कारखान्यांतून आज 


अबब... 


९ 
सांडा 


मद्दाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (स ) २२९ 


सोडूर 


एकच कारखाना ( घो युनायटेड अहक्रली कंपनी ) शिल्लक 
आहे. हल्ली सोड्याचा खप इतका प्रचंड वाढला आहे का, 
सोड्याबरोबर होणारे इतर सवे पदार्थ दुसऱ्या रातीन जास्त 
स्वस्त तयार होऊं लागले तरी सोड्याचे कारखाने फक्त 
सोड्याकरितांच सुरू ठेवावे लागताल. दरवषोस सुमारं 
२० ते २५९ लक्ष टन सोडा तयार केला जातो. 


ले ब्ला क कृ ति,मिठापासून सोडियमसहफेटः--सोडियम- 
सल्फेट ह सोडियम क्लोराइड आणि गंधक्ताम्ल यांपासून 
तयार करतात. सोडियम सल्फेटपासून सोडियम कार्बोनेट 
अथवा सोडा पुढील रोती करतातः सोडियम सह्फेट१०० 
भाग, केलारीयम कार्बोनेट ९०-१२० भाग आणि दगडी 
कोळसा ७०-८० भाग पर्यंत एकत्र करून तं मिश्रण ताधा- 
रण पातळ होहटतापयत तापविण्यांत येते.व या तापविण्याच्य़ा 
क्रियेत दे मिश्रंण एकसारखे खा.7वर करावें लागते. सन 
१८६० पासून या प्रयोगांत मोठाल्या, फिरणाऱ्या लोखंडो 
पिपा'च्या आकाराच्या भट्ट्या वापरण्यांत येतात. या कृतीत 
प्रथम सोडियंमसल्फेट आणि कोळसा यांचा एकमेकांवर 
प्रयोग होऊन . स्तोडियमसल्फेटमधील सवे प्राणवायु कोळशा- 
बराबर मिळून त्यांत सोंडियमसल्फाइड आणि कर्ब-द्विप्राण 
अथवा कबे-प्राण असे वायू तयार होतात. नंतर सोडेयम 
सल्फाईड आणि कॅल्शियम कार्बोनेट यांची दुबार प्रतिक्रिया! 
होऊन सोडियम क|बोनेट व कल्‌शेयम तहफाइड अशी दर्व्ये 
तयार होतात. 

सोंडा स्वच्छ करणेः--वरील प्रमाणें तयार झालेल्या 
सोड्यांत कॅलाशेयम सल्फाईड, कॅल[शेयम ऑक्साईड, सोडा, 
कोळसा इत्यादि अनेक द्रव्ये एकत्र असल्यामुळे तो पांढरा 
न दिसतां काबऱ्या रंगाचा दिसतो. तेव्हां सोडा भिजवि- 
ण्याचे पाणी साधारणपर्ण ५०” अंशापर्यंत तापविण्यांत येत. 
इतर गाळापासून स्वच्छ रण्याकारेतां त्यास पाण्यांत विर- 
घळवून व तें भ्िश्र पाणी गाळून पुन्हां आटवून त्यांतून सोडा 
काढावा लागतो. 


सोलव्हे अथवाअमोनिया कृति.-ही कृति किंम- 
तीत स्वस्त आणि करण्यांत सोपी अशी आहे. मीठ ( सोडि- 
यम झोराईड ) आणि अमोनियम बायक्काबॉनेट यांचे रस 
एकत्न केल्यास दुबार प्रतिक्रिया होऊन त्यांतून सोडियम 
बायकार्बोनेटचे कण प्रथकू होऊन खाली बसतात आणि 
अमोनियम क्लोराइड पाण्यांत विद्रुतावर्स्थेत राहतं. याच मुख्य 
प्रयोगावर हो कृति बसविलेली आहे. सोडियम बायकाबॉनेट- 
पासून सोडा तयार .करणें अगदी सोपे आहे. त्यास फक्त 
अतिशय तापविल्यास त्यांतून कर्बोद्रप्राण आणि पाणी निघून 
जाते व मार्ग सोडा शिल्लल राहतो. या कृर्तांने तयर झालेला 
सोंडा स्वच्छ आणि निर्भेळ असतो. १ एकंदरींत हा साल- 
नही ओली कृति छेड्लांकच्या कोरड्या कृतीपेक्षां कित्येक 


बाबती[त किफामतशीर्‌ अशी आहे. सोडथाचा प्रयोग कांच, 


आणि साब तयार करण्याकडे, तस्तंच इतर अनेक बातोंचे 


| 
। रासार्यानक फेरफार करण्याकडे करत!त. कापस, कागद, रंग 


वगरे अनेक बाबर्त!त सोडचा री फार जरूरी असते, [ ळुग- 
हांडबुख डर सोडा इंडुत्टरी;श्राइब-सोडा न!खडेप्र अमोनियाक 
फेरफारेन. इ. ] ( लेखक डॉ. वा.द्रा. कोडे ). 

सो डावा ट र.--परथ्वीतलावर कित्येक ठिकाणी कर्बेद्विप्राऑ 
णिल वावूनें युक्त अश्ा पाण्याचे झरे लांपडतात.कित्येक् वेळां 
या पाण्यांत खारट लवणे विरघळलेली सांपडतात. याना उप 
योग फ!र प्रायान काळापासन ओषघधांमध्ये करीत असत 
परंतु उपरेनिदिष्ट वायु त्या पाण्यांत] आहे ह पुष्कळ दिबस- 
पर्यंत लोकांस माहीत नव्हत.ही गोष्ट माहीत झाल्यावर त्याप्र- 
कारचें पाणी कृत्रिम रीत्या लोक करूं लागले. घरगुती काम!- 
कारेतां लहान लहान लोखंडी पोकळ गोळ्या विकत मिळतात. 
या गोळ्यांत कर्बेद्रिप्राणिळ वायु भरलेला असतो. एक बाटली 
पाण्याने भरून तींत या गोळ्यांतील वायु सोडतात म्हणजे 
सोड]वाटर बनर्ते. मोठ्या प्रमाणावर करण्याकरितां वायूत्पा- 
दक यंत्र ( भसोजीन )असते. त्यांत एका बाजस गधकाम्ल व 
सिंध्वधकबानेत यांपासून वायु तयार होत असतो व तो नळीने 
पाण्यार्ने भरलेल्या बाटल्यांतून भरतात व बाटल्या रबराच्या 
घुचाने बंद करतात किंव! बाटल्यांतून कांचेच्या गोळ्या अस. 
तात त्या तोंडाशी येऊन बसतात व बाटढी वंद होते. या 
पाण्यांत कधी कधी लब, आलें, संर्त्रक्‍ यांचे अक घालतात 
म्हणज्ञे त्या पाण्यास विशषष चव येते. ह व.यु॒ लोखंडाच्या 
मोठाल्या! नळकांड्यांतन भरून दुसऱ्या ठिकाणी पाठवितां 
येतो ब म्हणून यंत्राने वायु तयार करण्याऐवभा हा नळ- 
कांडी विकत घेऊनच लोक काय भ!गवितात. या पाण्याचे 
विशेष्र रूढ झालेलें नांद “ सोडावाटर ” हृ आहे. 

सोंडूर--मद्रातत सरकारच्या प्रत्यक्ष देखरेखीखाली अस- 
लेल्या पांच संस्थानांपेका हं एक अतिशय कमी लोकवस्तांचे 
संस्थान आहे. हं बल्लारी जिल्ह्याने परिवेष्टित असन तेथील 
कलेक्‍्टरच या संस्थानचा पोलिटकल एजंट होय. संस्थानचे 
क्षञत्रफळ १3६७ चारस मल असन त्यांत २० खेडा 'भाहूत 
यांची एकंदर लोकसंख्या (५९२१) ११६८६ आहे. बल्लारी 
जिल्ह्यापेक्षां येथील हवा थेड असून पाऊसहि जास्त पडतो 
पावसाच सरासरी वार्षिक मान ३० इंच आहे 

इ ति हा स.--मुधोळकर घोरपड्यांची एक शाखा 
आहे. सांप्रतच्या राजाचा पूवळ घोरपडे कुलोत्पन्न तिद्दोजी. 
राव ह्यान ह सन १७२८ त जिंकले. त्याच्या पश्चात त्याच 
वडील मुलगा गुत्तीचा मुरारराव हा राजा झाला सन १७७५. 
७६ साला हृ हेदरअरललाने जिकल व त्या ठिकाणी हेहर 
याचा मुलगा टिप्पू ह्यांनी एक किला बांधिला. टिप्पू व मुरार 
रावच सलग ह्यांच्यात बराच भाडण झाल पण रिप्पच्य; 
मरणानंतर मरारारःवचा पणतू शिवराव हा सोंडर येथें जह! 
गीरद|र ह्या नात्याने राहूं लागळा. पुढे सन १८१" मध्ये 


बाजीराव (दुसरा)याने “ंडूर काबीज करण्याचा घाट घातल, 


सोनपत महाराष्ट्रीय श्ञानकोझ्. ( ख ) २३० सोनार 


पण तो फसला. पेशवाई बुडाल्याबर १८२६ सालीं मद्रास 
सरकारकडन राजाला नर्वा सनद मिळन तो सांडर येथ 
सुखान राहूं लागला. तो सन १८४० त वारला व त्याच्या 
मागून वेंकटराय ( सन १८६१ ) गादीवर आला. त्याका 
१८७६ सालीं राजा हा किताब मिळाला पुर्ढे दोन वर्षानां 
हा वारला व रामचंद्र विठ्ठल नांवाचा त्याचा पुतण्या वारस 
झाला. स॒ध्यांचे राजे व्यंकटराव रावसाहेब भोंसले, हिंदु 
राव मामळुकदार, सेनापाति घोरपडे हे ञाहेत. 
प्राचीन अशीं सुख्य बांधांव कार्मे म्हटला म्हृणजे कृष्ण- 
नगरचा किल्ला, रामदृगंच. जना किल्ला, व सोंडर शहरापासन 
७ मंलांवर असलेल कातिकल्वार्मांचे मंदिर हॉ. हात 
( कार्तिक स्वामी पहा ). त्या मंदिरावरील लेखांवरून असें 
दिसते की हं मांदिर सन ९५० च्या सुमारास बांधे गेळ 
असावें. १९२१ साली थेथोळ लोकसंख्या ११६८६ भरली.यांत 
लिंगायत व वेडर लोक आहेत. मराठे १ हजार, शिवाय 
२००० पेक्षां नास्त मुसलमान असून हिंटंपेकां बहुतेक 
शेतकाम करणार व सादर, मादिंगा व कुराबा जातीचे, 
घनगर जाहुत.येथ कपाशीच्या जोगो अश्ञी काळी भोर जमीन 
नाहीं. येथील मुख्य पिके म्हणजे चोळम, कोरा व सज्ञा 
हा. होत. गळिताची धान्यें, विड्याची पार्न व तंबाख 
हाह्व हातात. ८७००० एकर जमीन जंगलांनी व्यापिलली 
आहे; त्यांपैकीं ४०००० एकर जमीन १८८२ साला- 
पासून मद्रास सरकारला २५ वर्ष'करितां दिली आहे. त्याचा 
दरलाल कर १०९०० रु. आहे.यांत चंदनाची झाडं आहेत. 
संह्थानांतील खनिज संपत्ति मात्र विश्षष लक्ष देण्याजोगी 
आहे. तीतील हेमेटाइट्‌ ( तांबडे चरे असळेळी लोखंडाची 
मौल्यवान धातु ) हो हिंदुस्थानांत सर्वोत जास्त मल्यवान 
आहे. म्यांगेनोजच्या खाणाहि ३ ठिकाणी लागल्या आहेत. 
व्यापाराच्या दृष्टीर्ने हृ संत्थान अगदांच मागसलेळ आहे 
येथ फक्त कांबळां तयार होतात. येथील राज्यकारभार 
मुख्यतः दिवाणाच्या हातांत असतो व त्यावर बह्लारी 
जिल्ह्याचा कलेक्टर ह्याची पोलिटिकल एजेंट ह्या नात्यानें 
देखरेख असते. ग्रेथील एकंदर उत्पन्न सरासरी लाख सव्वा 
लाख रुपये आहे. येथे एक दुय्यम शाळा, १२ प्राथमिक 
शाळ| व एक मुलींची शाळा आहे 
स्ोनपत, त हद शी ल.--पंजाब, दिली जिल्ह्याची एक 
डत्तरकडोल तहशील. क्षेत्रफळ ४६०चोरस मेल. हो यमुनेच्या 
पश्चिमंकड आहे. लोकसंख्या ( 3१९०१ ) २०३३३८. मख्य 
गांव सानपत व खडा २२४. सोनपत गांवी एक गिरणी व 
हूप्रजा शाळा आहे. घभंर(जान ढुयाधनाजवळ प्रागितलेल्या 
५ गांबांपेकी हृ एक आहे. 
स्थोनपूर--बिहार ओरिसा, शरण जिल्हा. गंडकी 
नदीच्या उजव्या तोरावराळ एक ग्रांव. येथ आग- 
गाडीचे कारखाने आहेत. येथे गंगा आणि गंडकी यांच्या 
संगमाजवळ आश्विन महिन्यांत पोर्णिमेच्या दिवशी मोठी 


जत्रा भरते. तिळा हरिहर मेळा असं म्हूणतात.य!च ठिकाणी 
विष्णूने गर्जेद्राला नक्राच्या जबड्यांतून सोडावेळं, आणि याच 
ठिकाणी रामचंद्राने प्तीतास्वयंवराकरितां जनकपुराला जात 
असतां हारिह्रनाथ महादेवाचे देऊळ बांधलें अस म्हणतात. 
ग्रेथाल जत्रेत हत्तो, घोडे, आणि इतर गुरंढोरें विकण्याकरितां 
आणतात. सत्रे हिंदुल्थानांत हत्ती विकण्याचे मोठें ठिकाण 


हुंच आहे. 


सोनपूर खस्थान--बिहार-ओरिसा प्रांतांतील एक 
मांडलिक संस्थान. क्षेत्रफळ ९०६ चोरस मेल. हृ संस्थान 
संबळपूर जिल्ह्याच्या दक्षिणेस, महानर्दांच्या दोन्ही बाजुस व 


। पाश्चिभेस पाटणा आणि पूर्वेस रेराखोल यांच्यामध्ये आहे 


मुख्य ठिकाण सानपर हु संनळपरपासन गाडीरस्त्यानं चोपन्न 
सल आहे. आसपासच्य! गांवांत सांपडलल्या ताम्रपटांवरून 


| सोनपुरांत हिंदूंची वस्ती बऱ्याच प्रार्चान काळी झाली 


असावी अस दिसतें; परंतु १५५६ त संबळपूरचा ४ था 
राजा मधुकरदाहा यानें सोनपूर निंकून घेईपर्यंत येथील 
विश्वसनीय इतिहास मिळत ताहा.सोनपूरटे हीचे तेस्थानिक 
चव्हाण रजपूत असून मधुकरशहाच वंशज आहेत. संबळपूर 
येथील बंडाच्या वेळी नीलाधरसिंगद्देवार्न त्रिटिशांनां मदत 
केल्याबद्दल त्याला रानाबहादुर भसा किताब मिळाला 
आहे. त्याचा नातू राजा वाॉरमित्रोदयासिंगदेव हा सन 
१९०२ म्रध्ये गादीवर बसला. संस्थानशीं असलेल्या हित- 
संबंधांच रक्षण करण्याकारितां ब्रिटिश सरकारनें येथे पोलटि- 
कल एजंट नेमलेला आहे. लोकसंख्या( १९२१ )२२६५७५१. 
सोनपूर खरराज संस्थानांत ८९९खेडा आहेत. येथील रहिवासी 
उडिया जातीचे भसून उडिया भाषा बोलतात. संस्थानचे 
उत्पन्न सुमार २॥ लाख रुपये आहे. ब्रिटिश सरकारला 
वार्षिक खंडणी ९ हजार रु. द्यावी लागते. संस्थानांत चाळीस 
शाळा व दोन इस्पितळे आहेत 

सोनार--सोनार हु नांव धदेवाचक असल्यामळे या 
नांवाखाली बरिविध वणाचे व धर्मांचे लोक गय्रेतात; उदा. यांत 
देवज्ञांसारखे ब्राह्मण व लाडसोनारांसारखे क्षत्रिय येतात. 
कांहाो मुसुलमान, जैन व शोखहि भापल्याला सोनार नातीचे 
म्हणवितात. एकंदर हिंदुस्थानांत १२॥ लाखांवर सोनार 
न्नातींचे लोक आहित; 'पेकां सुमार १२ लक्ष हिंदु आहेत, 
४०००० मुसलमान आहेत, व बाकांचे शांख (२८०००) व 
अन (६०) आहेत.सवीत नास्त संख्या संयुक्तप्रांतांत सांपडते 
(२॥ लाख)व त्या खालोखाल बिहार-ओरिसांत (२लाख),नेतर 
सुंबई इलाख्यांत (१४ लाख),व यापेक्षां कमी पंजबांत आहेत 
सुबइ इहलाड्यात दवज्ञ, पंचाल, विश्वत्राह्मय, सोनार यां- 
सारख्या नांवाखाली सोनारांची संख्या फुटली आहे खुद्द 
सोनार म्हणन सांगण 
गुजराथेंत आजकल त मकी द गावीच त वह 

त्यांची तेथ संख्या 

मार २०हूनार आहे.मुंबई प्रांतांत पोनारांची व्य॥ते दक्षिण 
काकण व कनाटक या सव प्रांतमर आहे. कानड्यांत. त्यांनां 


सोनार 


अक्‍्हाळी म्हणतात. इसव्या (तर, लेडर गर काच म्हणतात. दुसऱ्य़ा (हुतार, लोहार | 
प्रमाणे हेहि आपली उत्पात्ति विश्वकम्यांपासून तांगतात. 
हे स्वतःला पंचाळ म्हणवितात. यांच्यापैकी कांहो सोनार 
आपणांस ब्राह्मण म्हणवितात. सोनार समाजांत उच्च दर्जाचे 
म्हणजे दक्षिणेंतले कानडे सोनार व विश्वकमी मुखोद्गत पंचाल 
समजतात परंतु देवांग व कोंकणी सोनार देहि आपणाला 
त्राह्मणासारख्या श्रेष्ठ दर्जाचे समजत असन आपणांस दैवज्ञ 
सोनार व पांचाल सोनार म्हणवून घेतात. वेंश्‍्य सोनारांचा 
एक चौथा वर्गे उत्पन्न झाला असून वरील जातात त्याचा 


समावेश होतो.कांही ठिकाणी अहोर सोनार भमश्ीच आपल्या 
जाताची श्रेष्ठता प्रस्थापित करतात. पण कांहॉ. ठिकाणचे 
अहीर सोनार जातीसंबंधी महत्त्वाकांक्षा दूर ठेवून गोत्र 
जुमानीत नाहींत किंवा जञानवेंहि घालीत नाहींत. लाड 
सोनार (क्षत्रिय) खाळच्या पायरीचे गणण्यांत ग्रेतात. अहीर 
व लाड सोनारांच्या लग्नप्रसंगी देवक पंचपट्ट्वारचे अतत न| 
गोष्ट त्यांच्या ब्राह्मण्याच्या आड येईल.जालवंत व इतर सोनार 
हे यांच्याहूनहि खालच्या दर्नाचे आहेत [सुं. से. रि. १९११] 
या माहितविरून अस दिसून येईल की ज्याला सोनारकोचा 
थदा करण्यापुरतें चातुर्य अस्ते तो आपला सोनारकाचा धंदा 
सुरू करतो; मग त्याची जात कोणताहि असो. या योगाने 
मुळच्या अश्सळ जातींत फार कमीपणा यावयाला लागला. 
तथापि अस्सल सोतार आचारविचारानें फार झुद्ध रहात 
अतून जवळ जवळ बाह्मदृष्ट्या ब्राह्मणांसारखे दिसततात.यामुळे 
श्राह्मणांची व त्यांची स्पधो सुरू झालो. व पेशव्यांच्या अम- 
दार्नीत सोनारांनी जानवे घाठूं नये व थाटमाटाने लग्नेंहि 
करूं नयेत म्हणून निबेध घातला होता. त्यावेळेस सोनार 
बरघोड| पाहणे वाईर समजलें जात असे. सोनारांनी लग्नांत 
नवऱ्यासुलावर अबदागीर धरूं नये अगर पालखीत बसवून 
त्याची मिरवणुक काढू नये अश्या प्रकारचोहे निर्बध 
होतेस दिसते. कानडा जिल्ह्यांत सोनार शब्दाचा तिरस्कार 
इतका वाढला हाता को, भे!3 आस्तिक लोक रात्री'सोनार'हा 
अक्षरोहे उच्चारीत नसत, व आपल्या पूजाअ्चेच्या वेळा 
सोनारांच्या हत्यारांचा 'टक्‌ टक्‌ शब्द शकय तितक्या राताने 
टाळण्याची सावधगिरी घेत. अद्यापपर्यंत कानड्यांत काण- 
त्याहि जातीचा हृळका देखील मचुष्य सोनाराच्या घरां 
पणी पोत नाही. अगर रात्रांची तेथे विश्रांति घेत नाझ. 
सोनारावर एवढी इतराजी असण्याचे कारण बहुधां दुसरे 
कोंड एक नसून सोन्यासारख्या मोल्यवान धातूची ते चोरी 
करतात हू होय. सोनारांचा पिढीजाद धंदा म्हणजे सोन्या- 
रेप्याचे दागिने करणें व नडियेजवाहीर काम करणे ह होय. 
आतां कांह शेतकी तर कांहीं सरकारी नोकरीहि करतात. पूर्वा 
“यांचो पारख करण्याकरितां पोनाराची आतावकता 
त्या सोनारांनां पोतदार हो संज्ञा असून बलतेदारांत त्यांचा 
केला ज्ञाई, सोनारांत पुढील १३ वर्ग आ वि 
(१)भहीर किंबा खानदेशी,(२)भझर,(३)देवांग अथवा देवज्ञ 


महाराष्ट्रीय शञानकोश. ( स ) २३१ 


इतर सोनार मांस खातात व दारू 
देवज्ञ सोनारांच्या धरी अन्न घेत नाह्ांत, फक्त ब्राह्मणांच्या 


य तात होसल्या) जवही.. _ __ आवती 


अथव पंचाल सोनार; (४) देशी अथवा मराठे सोदार; (५) 
कडू, दातीपुत्र अथवा विदुर; (६) कन्नड; (७) कांकणो 
अथवा देवझञ; (८) लाढ; (९) माळवी; (१०) परदेशी;(११) 
साड; (१२) शीलवंत; (१३) वैश्‍्य़ अथवा जैन. 

या वर्गात आपसांत रोटी-बेटीव्यवहार होत नाहीत. 
रत्नागिर्राच्या कोंकणी सोनारांत टांकसाळे व अंगसाळे हे 
दोन भेद असून अंगसाळ्यांहून टांकसाळे श्रेष्ट समजले 
जातात. मराठो राज्यांत टांकसाळ्यांकडे नाणे पाडण्याचे काम 
अते व अंगसाळ्यांकडे नाण्याची पारख असे. 

सोनारांपैका ने आपणांस ब्राह्मण म्हणवीत त्यांनी ब्राह्म 
णांच्या गोत्रपद्धतीचे अनुकरण केलें. इतर सोनारांच्या जाती 
त्यांच्या आडनांवांवरून प्रचारांत आल्या. देशी, अहोर, 
साळवी, लाड, व कडू सोनारांत देवक पैचपट्धवी असून 
शिवाय सांडस व फुंकणी हेहि जिन्नस असतात. देशो,माळवा, 
अहीर, लाड, व कडू जातींत पुनर्विवाह मान्य आहे. इतर 
सोनार पुनर्विवाह करीत नाहांत एवढेंच नाहींतर विधवा 
केशवपन करतात. त्राह्मणसोनार खेरोजकरून इतर सोना- 
रांत धटस्फोर होतो. लयन होण्याच्यापूर्वी भसलाची मुंज करून 
जानवे घालण्याचा पारिपाठ आहे. व मुलीचे लयन त) वयांत 
येण्यापुर्वी उरकून घेतात. देवज्ञ, कन्नड व वैश्‍्य खेरीजकरून 


पितात. कन्नड सोनार 


हातचे अन्न खातात. सोनारांचे अन्न मराठे, माळी, कुंभार, 
न्ह्यावो, व धनगर लोक खात नाह्मात. कानडा जिल्ह्यांतळे 
सोनार कोणाच्या हातचे खात नाहांत, तर कोणतीहि हृलकी 
जात सोनाराच्या हातच्या अन्नाला स्प करीत नाह. कांह 
ठिकार्णी-विशेषेंकरून मुंबईत -सोनारांचे उपाध्याय सोनार 
असतात.यांच्यांत पंचायती आहेत. देवज्ञ, पंचाल, विश्वत्राह्मण 
हे लेख पहा. [ मुंबई सेन्सस रिपोर्ट, ८ (१९१ १); रसेल-- 
हिरालाल; मु. ग. १२, इत्यादि.] 

सोप्पार-मुंबई, ठाणें जिल्हा, वसई तालुका. हुं उत्तर 
कोंकणांत अति प्राचीन काळापासून नांवाजलेले ठिकाण आहे. 
हें बौद्धांचे पुण्यक्षेत्र होते. या ठिकाणी अशोकाचे शिलालेख 
सांपडतात. उषवदाति वगैरे जे बोद्धधमी पराक्रमी लोकं 
झाले त्यांच्या लेखांत सोप्पार हें नांव प्रायः येत.शिलालेखांत 
सोप्पार आणि सोपौरक अशी रूव देखील आढळतान. 
या सोपार किंवा सोपौरक शब्दास पुढें संस्क्ृतज्ञ पंडितांनी 
सूपीर किंवा सूर्पारक ( शपारिक ) असं रूप दिले. आणि 
शूपोसारखी आकृति म्हणून सूर्पार अशी व्युत्पत्तीहि केली. 
तेव्हां सोप्पार हृ नांव जुने आणि सर्पार हे अर्वाचोन असावें. 
शालिवाहन शकाच्या आरंभी सोप्पार हे सुप्रातेद्ध बंदर होते 
व पश्चिमेकडून नाना तऱ्हेचा माळ या बेदर येऊन लागे, 
गुजराथ्यांनी सोपार या बंदराचे ' होपार ? किवा * ओपार 
असे रूप केळ. सोपार गांवावरून प्रांतांत 


नाव पडल अलावें 
आणि कांकणपट्टोच ते मूळ नांव असावे, 


सोपा ३. हा शष. 


सोफिया 


मद्दाराष्ट्रीय शानकोश. (स ) २२२ 


सोमाळीलड 


मूळचा सुपारी या शब्दावरून पडला असावा. “ अर्यक ” 
आणि आयेक या शब्दांचा अडकी (सुपारी) किंवा अरकी या 
शब्द: संबंध उघड दिसतो आणि यावरून कानडी 
लोक सोपार या शब्दाचा संबंध सुपारी य़ा शब्दाशी कल्पून 
सोपार प्रांतास अर्यक म्हणूं लागळे, शालिवाहूनांच्या पाहिल्या 
शतकांतील ४ श्या पादांतील ग्रीक भूगोलकाराने या प्रदे 
शास ' अरिआक ? (अर्येक) ह नांव दिल आहे, त॑ कानडी 
लोकांकडून माहिती मिळाश्य़ामुळे दिळे. नेरी, अर्येक, आणि 
सिंहल हे तीन देश वराहवमिहरानं दाक्षिणेस घरातले आहेत. 
त्यांतील अर्थक हा लोपारच होय असे तो ध्वनित करतो. 
रघुवंश्याच्या टोडेंत ' भपरांता स्तु पाश्चात्या: ते सूर्यरिकादयः 
असें आहे. यांतील तु्येरिकाः हा राब्द तुर्परेकाःच। अपपाठ 
समजाव! अर्स टीकाकार सांगता. [ वि. वि. पु. २१ .] 
सोफिया--बर्श्गोरियार्चे राजधानीर्चे शहर. लोकसंख्या 
(१९०७) ८२१८७. येथील ज्यूइश विभागांतील सर 
नौर्जेच ख्रिस्ती देऊळ सर्वात जुर्ने आहे. ग्रेयींल मशिदीत 
बुयुक जाभियाची मशीद मुख्य असून ही राष्ट्रीय पदार्थ- 
संग्रयालय झाली आहे. बन्यबाशी जाभिया मशीदीजवळ 
सार्वजनिक स्तानग्रह व उध्ण पाण्याचे जरे आहेत. राज: 
वाड्यासमोर अलेक्झांडर पाक$(अथवा सावेजानेक ब्राग) आहे. 
येथील नाटकग्र्हृ आझेय यूरोपांताल नाटकग्रहांत मोठें आहे. 
सोबानिए (सभागृह), विश्वविद्यालय,सावेजानेक गथसंग्रहालय 
वगैरे मख्य इमारती आहेत. येथ दारू गाळण्याच्या भट्ट्या, 
[तडी कमविण्याचे कारखाने,साखर,तम्बाख,ताध्या व रेशमी 
कापडाच्या गिरण्या आहेत. येथून कातडी, कापड, गुलाबाचे 
अत्तर, सकलेली फळे, काकड्या, व धान्य बाहेर गांवी जातं 
येथ बरेच रेल्वेचे फाटे ग्रेऊन मिळतात. येथील हूवा 
आरोग्यदायक आहे. 
सोम--एक प्राचीन वललीरूप देवता. सोमवळीच महत्त्व 
वैदिक वाडूमयांत-विशषतः करवेदांत-विशष बाणिळ आहे. 
क्रग्वेदांतील ९ वे मेडल सोमाच्या ब्णेनपर आहे. सोभा- 
संबंधी विश्षेष माहितीसाठी ज्ञानकोश विभाग २ रा. प्र.२७२; 
व पष्ट ३०१ ते ३११ पहा. शिवाय विभाग ३ रा.प. २३० 
वहा. सोम देवतेश्ी आकाशांतील चंद्राचे साह्य संहितोत्तर 
ब्राह्मण -ग्रेथांतून ळाविल्याचें आढळतें. [ऐ. त्रा.७. ११] 
सोमदेव--कथासरित्सागराचा कर्ता. हा कारिमरी कवि 
असन गुणाढ्याच्या बृहत्कथानुरोधाने त्याने इ. त. १०६ ३- 
१०८१ या दरम्यान आपला लोकप्रिय कथाग्रंथ रचिला 
सोमदेवाची भाषा प्रोढ असून कथ(लेखनांत त्यार्चे उत्कृष्ट 
शल्य दिसून यत. 
सोमनाथ--मुंबई, काठेवाड, जुनागड संस्यारऱांतील 
एक अतिशय धनाढ्य आणि जुने गांव, याची लोकवस्तो 
सुमार्र ८ हजार आहे. सौराष्ट्र तोमनाथाचा अपग्रंश सोरटी 
सोमनाथ भता झाला. पुरातन काळापासून प्रतिद्ध असलेळे 
छोमनाथांच देऊळ येथ आहे. या देवळाची कीर्ति ऐकून 


गजनीचा महंमद यावर मोठ्या फोजनिशी चाठून आला 
( १०२४ ) व त्यार्ने रजपुतराजांचा पर'भव करून सोम- 
नाथाची मति फोब्लोव अपार संपत्ति गोळा करून गज्नवीला 
नेली. या देवळाच्या मार्गे भांटकुंड या नांवाचे एक कुंड 
असूज येथेच श्रीकृःणान देदविसर्जन केला असें. म्हणतात. 
या गांवाच्या दक्षिणकडील बाजूला एक किल्ला असून बाको 
राहिलेल्या सवे बाळुंकडे दगडाच्या भिंती आहेत. सोमनाथ 
ह गांव हल्ली मुख्यत्वॅकरून लांडडाची व लोखंडाची कुलप 
करण्याबद्दल प्रसिद्ध 5॥हे. 

खोमालीळँड- पूर्व आफ्रिकेतील एक देश या 
देशांत स्ोमाली रहिवःशी रहात अतल्यामुळे त्याला हं नांव 
प्राप्त झाळे आहे. हिंदी महासागरांत पूर्वेच्या बाजूर्ने घुतल्या- 
मळें याटा “ भाफ्रेवरचें पूर्वेशांग 
देशाचा आछार एखाद1 अप्रमाणबद्ध त्रिकोणासारखा आहे 
सामार्ला लोक किनाऱ्यावरोल भागांत व अन्तभांगांत टाना 
नदीपर्यंत दक्षिणेत पतरले आहेत. सांमालीलडचे क्षेत्रफळ 
सुमार॑ ३५६००० चौरस मेल आहे. येथील लोकसंख्या 
सुमार॑ ११००००० अशावी असा अंदाज्ञ आहे. ती पुढील 
रीतींन वांटली गेली आहे. 


देशाच नांव क्षेत्रफळ. लोकसंख्या 
ब्रिटश सामालीटँ ६८००० ३००००० 
फ्रेंच सोमालीलेंड ५७०० ५००८० 
इटालियन लोमालीलेंड , १५४००० ४००००० 


अबिसीनियन सो.ळंड व ३१५०००० 
हा भाग म्हणजे एक ३००० फूट उंचीचे विस्तृत डोंगर 
पठार आहे. याच्या पल॑!कडे इथिओपीयन व गाला डोंगर 
आहेत. ज्याला ओगडेनर| डोंगरपठार म्हणतात तेदेखील 
असयीद असं मोठ माळः[न आहे. साधारणतः डोंगरपठारा- 
वरील हुवा कोरडी व उत्तेजक आहे. ज्ञानेवारी ते एप्रिल हा 
काळ अतिशय उष्णतेचा असतो, भे व जून हे महिने थंडीचे 
ब मुसळघार पावसाचे अततात. जुले ते सप्टबरांत उष्णतेचा 
अगदा कहर उडतो. आफ्टोबर-डिसंबरांत साधारण पाऊस 
पडतो. दरवर्षी सरासरी ४- ८ ईंच पाऊस पडतो. सोमाली 
लोक हे राष्ट्रजातीच्या पूर्वेहमिटिक वंक्यांताल लोक आहेत. 
गाळा, आफार व बेजा हे लोक याच वंशांतील होत. तथापि 
सोमाली कोक आपण अरब उत्पत्तीचे आहोंत अर्स सांगतात. 
सध्यांचे सोमाली लोक & कांहो शुद्ध हेमारिक नव्हत 
त्यांच्या शारीरिक रचनेवऊन त्यांचा गाळा, आफार, भरब 
बांटु, नीग्रो, अबिर्सानियन इत्यादि लोकांशी संबंध नडला 
असला पाहिने हृ उघड हृ.त. हे लोक भव्य बांध्याचे, ठच, 
चपळ, प्रमाणबद्ध अवयवां' व सुद्ढ असे आहेत 
साम्रालालडमधांलठ लाोंकांचे चार वगे करतां येतील: 
(१) भटक्ये ब कळपवाले ल:क;(२) कायमचे वसाहत करून 
राहिलेळे सोमाली लोक; (२ ) बहिष्कृत जातीव (४) 


न्यापारा, सामाठी हो युद्धविशारद नात आहे. ते. भाही/ 


असेंहि म्हणतात, या 


सोमालीळंड महाराष्ट्रीय ब स ० होर यकता व्या ती (स) २३३ 


तरवार इत्यादि शत्रात्रांनिशीं बाहेर 
पडतात. हे लोक फार बोडके, यत्किंचित देखोल उपह्दास 
सहृन न करणारे, रागीट स्वभावाचे, चुद्धिमात, व विश्वास 


ढाल च लहानशा 


2... 


भस आहेत. या लोकांत बायकांचा दर्जा फाः!च खालावलेला । 
ऐक्य पांच्यांत 
म्हटळे तरी चालेल. मिसर, मोरिटेनिआ व यूरप येथल्या- 
सारखी गारेची आयुधे या ठिकाणा सांपडल्यांवरून 'पाषाण- 
युगांतील” लोकांचें सोमालीलंड हे निवातस्थ,न असावें असं 
वाटतं. याच्या पुढीह काळांत य! ठिकार्णी आजच्या सोमाली 
पेक्षां जास्त सुधारलेले लोक राहत असावेत असें निरनिराळ्या 
दृष्टोत्पत्तीस येतें. या 
असे म्हणतात, पण 
यारूनहि प्राचीन अस्ते अवशेष गाला लोकांच या. पूर्वीच्या 
ळकांचे अस्तावेत अते मानण्याचा परिपाठ आहे. या लोकांची 
प्रावीन सुधारणा मुसुलमान जेत्यांनी चुरडून कलो असता 
समज आहे. हा देश त्रिटिश, फ्रेंच व इटालियन या तान 
राष्ट्रांत वांटूत ग्रेळेला आहे. तेव्हां प्रत्येक राष्ट्राऱ्या ताब्यां- 
ताल सोमालीळेंडची पुर्ढे वेगवेगळी माहिती रिलेली आहे. 


आहे. राजकीय अथवा लामाजिक 


प्रांतांतून सांपडलेल्या अवशेषांवरून 
भवशेषांपैका बरेच अरबांचे असावेत 


बि टि श.--स. १८३९ त ब्रिटिशांनी एडन बंदर काबाज 
केल्यानंतर त्यांनां सोमालीळेंड कडे लक्ष देण्यास फावले. 
स. १८५४ त बटेननें हारारपर्यंत शोध केला. १८८ २३त एक 
तुकडी तो प्रांत फिरून आलो, सातव्या शतकांत येर्थे अरब 
रह्वात हते. तेराव्या शतकांत एदेलचें साम्राज्य उदयास 
आलें. १७ व्या शतकांत या साम्राज्याची इमारत ढांसळून 
त्याचे लहान लहान तुकडे झाले. प्रत्येक तुकड यावर एकेक 


सोमाली मुछ्य होता. स.१८४० त खाजुरांचा सुठतान ब्रिटि- 


शांचा मांडलिक झाला. पुढे इंग्रजांना कांह बेर्टे खरेदी केला 
वे कांही जिंकून घेतलीं. स, १८ ८४- ८५- “६ त प्तोमाळीबरो- 
बर ब्रिटिशांचे सलोख्याचे तह झाले. पुढें एका मुह्ठारने तेथ 
बंड केले, त्याला बरेच अनुयायी मिळून तो प्ररळ झाला. 
ब्रिटिश प्रधा मंडळाने ह॑ ओळखून अन्तर्गत कारभारांत 
लक्ष धालण्या वे सोडून दिले व आपली शासनतत्ता समुद्रा- 
वरील शह्रांपुरतीच मयोदित केळो. १८८४ ते १८९ ८पर्यंत 
राज्यब्यवस्थेच्या सोयीकरतां ही वसाहत मुंबईला जोडण्यांत 
आढ होती.१९०५ मध्ये ते वसाहतकचेराकडे देण्यांत आले. 
पावर एक ब्रिडिश गव्हर्नर असतो. यांतील मुझ्य शहर 
पवर आहे. तांदूळ, खळल्र, साखर, कापड व मसाल्याचे 
सामान हे आयात जिन्नत, आणि कातडी, गोंद, राळ, तूप, 
गुरें ब मेंढ्या हा निर्गत माल आहे. 

फे च.---.स.१ ८५७ त काउंट स्टॉनेसळास रसेल या फ़ेंच 
दर्याब्याने, सुवेक्ञ केंनाल पूर्ण होंगाच्या बेतांत आला त्या- 
दुप्तारास तांबड्या समुद्राच्या आसपास फ्रेंच हुकमत स्थाप- 
"याची शिकारस &ली व त्याच्याच प्रयत्नाने “झु? फ्रान्सला 
मिळाळें, १.१८५६ त एम्‌. पोंगी यानें अंबाडी अरेदी केलेच 
होते लवकरच ओज्राक शहरहि विकत घेण्यांत आले. पुढ 


खोमेश्वर 


इंग्लंड ब इटलीच्या संमतोर्ने संस्थानच्या मयोदा आंसण्यांत 
आल्या. जिबौटी हे मुख्य शहर होय. या प्रदेशांत उद्योग- 
थेद मुळींच नाहींत, तथापि मच्छीमारी व अतगेत व्यापार 
वांसंबंधी बरीच देवघेव होते. पुती कापड, लोणी, साखर, 
कोळत| हे मुख्य आयात मालांतील जिन्नत असून, काकी, 
हस्तिदंत, कातडी, हे निर्गत जिन्नस आहेत. यो वताहती- 
वर एक फरेंच गव्हूनेर असून त्याच्या मदतीला एक कार- 
भारी मंडळ दिलेलं अतते. 

इ 2 ढो.--सोमालीलेंडच्या पूर्वकिनाऱ्यावरीळ झंजी 
शहरे एकोणिसाव्या शतकांत झांजीबारच्या सुलतानाकडे 
गेली. सन १८८९ त ग्रेरब्रिटन, झांजीबार व अंबिसी- 
निया या देशांशा तह करून इटलीने त्रिटि्य सोमाली 
छॅडच्या पूर्वेकडील किनाऱ्यावर आप वचेस्व स्थापिले. 
स.१८२२ त बेनादीर बंदर ५० वर्षोकरितां इटळीस पट्ट्याने 
दिली. पुढं राजकीय इक्कहि इटलीला प्राप्त झाले. इटालियन 
सोमालॉलेँंडचे दोर मुल्य विभाग पडतातः (१) संरक्षित 
संस्थार्ने, व (२) वसाहत किंवा दक्षिण इटालियन सोमाली 
लंड. पहिल्यावर देखरेखीकरितां कामेशनर नेमले आहेत व 
कालनावर एक गव्हूनेर अततो. दक्षिण भागांत शेतकी 
विशेष आहे तर उत्तर भागांत तो माहीत देखील नाही. 
मोगाडिसशियो हे वसाहतीच मुल्य ठिकाण आहे. 

सोमेश्वर ( पाहिला ) "हा पश्चिम चालुक्य घराण्यांतील 
एक बलाढ्य राजा. हा शके ९६२ (इ. स. १०४० ) मध्ये 
जयसिहानेतर गादीवर आला, याला भाहवमळू व जैलोक्य- 
महछ्ठ अशी बिरुद होती. यानें प्रथम चोळ राजा कोपरकेसरी- 
वमा रानेंद्र देव यावर स्वारी केळी. नंतर धारा नगरीतील 
भोज राजावर स्वारी करून तें शहर इस्तगत केलं. यानंतर 
सोमेश्वरान चेदि अथवा डाहूल या देशावर स्वारी करून 
तेथोळ कळुचुरी राजा कर्ण यास पदच्युत केळे असावे. सतर 
पश्चिम ससुद्रकिनाऱ्यावरील देशांवर स्वारी केढी ब ते जिंकून 
तेथे एक जयस्तंभ उभारला. नंतर तो समुव्रकिनाऱ्याने 
भरतखंड]च्य़ा दक्षिण टोकापर्यंत गेला. मार्गात त्याला द्रविड 
देशच्या चोल राजाम प्रतिबंध केळा, पण त्याचा पराजय 
झाला. नंतर सोमेश्वरान चोलांची राजधानी जज ळांची शहर, 
त्यावर स्वारी करून ते घेतले. भाहवमह्लाने भोज व चोल 
राजांवर केलेल्या! स्वाऱ्यांचा एका शिलालेखांत उल्लेख आहे. 
त्यांतच त्यानें कान्यकुव्ज ( कनोज ) गेथोल राजावर स्वारी 
करून त्यास डोंगरांत पळवून लावल्याचा उल्लेख आहे ( इं. 
अँ. पु. ८ प. १९), आहूवमद्लानें कल्याण शहराची स्थापना 
करून तेथे आपली राजधानी केली, असे बिश्हणार्ने वणन 
केलें आहे. ब या शहराचा उल्लेख शके ९५५ पूर्वी येत नाहीं 
यावरून ते संभवनीय दिसते. आहवमह्लास तीन पुत्र होते. 
त्यांची नांवें सोगेश्वर, विक्रमादित्य व जयसिंह अशी होती 
यांपैकी विक्रमादित्य हा पराक्रमी असल्यामुळें राजाच्या 
मनांत त्याला युवराज करावयाचे होतें, परंतु त्याने 


सोरा 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. ( स ) २३४ 


क क 
खोलाप्रर 


नाकारल्यामुळे सोमेश्वर यास युवराज केलें. विक्रमादित्य यार्ने 


बापाप्रमाणेंच मोठाले जय मिळविले. नंतर त्यानें वेंगी व 
चक्रकीट यांवर स्वारी केळी ( विक्रमांक सगे २,३५४ ). 
सोमेश्वराने तुंगभद्रत जलसमाधि घेतली ( इसवी सन 
१०६९ ) ( जे. आर. ए. एस्‌. पु. ४ प्र. ४. ). त्यानें पुष्कळ 
यज्ञ केले. तो मोठा उदार व विद्रत्तचा चाहता होता, 
अस विल्हणार्ने वणेन केलें आहे. तो अनेक कथा, कार्व्य, 
नाटके यांचा नायक आहे. [ बिल्हृण--विक्रमांकदेवरचारित्र; 
राजवल्लभ-भोजचारत्र; केव्ह टॅपल इन्स्किप्शन्सत; साऊथ 
इंडियन इन्स्किप्शन्स. ] 
स्पेर---( पालाशनत्रित ) हिंदुस्थान, इराण, अरबस्तान 
व स्पेन या देशांत सोरा जमीनीवर पत्तरलेला किंवा जमी- 
नीच्या वरच्या थरांत सांपडतो. हा तेथें कसा उत्पन्न होतो 
इं नक्की सांगतां येत नाह. बहुधां नत्रवायून युक्त असलेले 
पदार्थ, हवा व पाणी यांच्या तान्निध्यानें कुजून हा बनत 
असावा असं दिसतें. बेदुकीची दारू करण्याकारेतां यांचा 
खप कार असतो. म्हणून एकेकाळी जमनी व फरान्स या 
देशांत ह कात्रिम तयार करण्याचे कारखाने होते. केरकचरा, 
मनुष्य व इतर प्राणी यांचा मळ एकत्र करून त्याच्या राशी 
करीत व त्यावर मत्र सिंचन करून त्या राशी उघड्या 
जागेवर ठेवीत. यांपासून कांही दिवतांनीं सोरा तयार होती. 
यांतून किंवा नैसर्गिक खाणीतून सोरा निराळा काढण्याकरितां 
त्यांत पाण्याचा प्रवाह सोडोत व मग त्या पाण्यांत राख 
किंवा पालाशकबेनित घालीत; नंतर ते पाणी गाळून 
स्फटिकीकरणार्ने सोरा काढीत असत. सध्यां चिली देशांत 
सांपडगणाऱ्या ,सिंधुनत्रिताच्या खार्णातून चिली सोरा काढून 
त्यापासून सोरा तयार करत[त. चिलो सोरा पाण्यांत घालून 
त्याचे द्रावण करतात व सग त्यांत पालाशहारेद घालतात 
म्हृणजे पालाशनत्रित ( सोर ) व सिंघुहरेद ( मोठ ) हा 
तयार होतात. हूं द्रावण उकळल्यावर मीठ बाहेर पडतें व 
सोर सर्फटिकीकरणानें अळग करतात. 
सोऱ्याची कठिणता २ आहेव विशिष्ट गु. २.१ आहे. हा 
पाण्यांत विरघळतो. १०० भाग पाण्यांत ० अंशावर १३.३ 
भाग सोरा द्रवतो, २० अंशांवर ३० भाग द्रवतो व सर्वात 
जास्त म्हणजे ३२७.४ भाग द्रवतो. हे द्रावण ११४.१ 
अंशांवर उकळते. सोरा ३२३९ अंशांवर वितळतो व थंड 
केल्यास पुन्हां सुतासारखे धागे बनत[त.यालाच दवाखान्यांत 
साल प्रुनेला म्हणतात. हा फार अश्लजनीकारक आहे व 
म्हणूनच याचा उपयोग फार होतो. रक्तोष्णतेपर्यंत तापवि- 
बिह्यास यांचें पालाशनत्रित बनत व प्राणवायु बाहेर पडतो. 
आणखी तापविल्यास पालाशनत्रिताचोहे पृथक्करण होते. 
याला धातृबरोबर तापविल्यास त्या धातूंच प्राणिळ बनतात 
व गँघक, कोळसा इत्यादि ज्वालाप्राह्म पदार्थाबरोबर ताप- 
विल्यास ते पेट घेतात. कांचकामांत लवकर वितळण्याकारितां, 
घातुविर्खत. अश्यडता जाळून राकण्याकरितां, बंदुकीची दारू 


--- नट. कडकड नट डव न्काचळकळळळळ 


करण्याकारेतां व दारूकामांत याचा उपयोग होतो. नत्रि- 
काम्ल करण्याकरितांहि याचा उपयोग करतात. 

-याचा पूर्वी ओषधांत उपयोग करीत असत. परंतु ह्वा 
तसा वरीत नाहीत. कारण यानें काळजाला धक्का बसतो. 
याचा उपयोग दृम्यावर फार होतो. याच्या सेवनार्ने 
अस्वाधीन स्नायू ढिले पडतात व म्हूणन खासोच्छ्ठासाच्या 


नळीच्या स्नायूर्चे सोरा आकुंचन होऊं देत नाही. याकरितां 
सोऱ्यापक्षां नत्राइतांचा उपयोग जास्त होतो. चिली 
सोऱ्याचाहि याच कामाकडे उपयोग जास्त करतात. यार्च 
ड्रावण करून त्यांत टिपकागद मिजवितात व नेत्र वाळवून 
त्याचे तळहाता एवढे तुकडे करून एका भांड्यांत टाकून एका 
मागून एक नाळतात व दम्याच्या रोग्यास त्याची धरी 
देतात. म्हणजे श्वासनळीचे स्न!य॒ ढिले पडून रोग्यास 
आराम पढतो. 

सोलापूर, जि ल्हा.--मुंबई इलाखा, मध्यभाग. या 
जिल्ह्याच्या उत्तरेस व पूर्वेस निजामर्चे राज्य; दक्षिणेस भोमा 
नदी व पलीकडे विजापूर जिल्हा; पश्चिमेस पुर्ण निल्हा आहे. 
क्षेत्रफळ ४५२) चौरस मैल व लोकसंख्या ( १९२१) 
७४२०१० आहे. ह्या जिल्ह्याचा मुलूख बहुतेक सवे सपाट 
आहे.टेकड्या फारच कमी आहेत.जमीन काळी असून सुपीक 
आहे. ह्या निह्ह्यांत मोठी नदा भीमा हो आहे व र्ता वाय” 
व्येकडून इंशान्येकडे वहाते. याशिवाय नारा, माण, सीना, 
भोगावती या नद्या आहेत. पण उन्हाळ्यांत पाण्याची कार 
टंचाई पडते व पाऊसहि .थोडा पडतो. म्हृणन सरकारने 
सोलापूर, अष्ठी, कोरेगांव व भाणखी दोन चार ठिकाणी तलाब 
बांधून पाण्याची सोय केली आहे. ह्या जिल्ह्याची हवा एकंद* 
रोत आरोष्यकारक असते. साधारण उष्णमान ७०" ते ८” 
पर्यंत असते. 

शेतको व उद्योगधंदेः-ज्वारो, बानरी, गह, हरभरे, तूर, 
करडी व जवस हे मुख्य पिकांचे जिन्नस आहित. यांशिवाय 
मका, भुइमृग, ऊंस, तांदूळ, तंबाख व मिरचो हे जिन्नसाहि 
पिकतात.पाऊस कमी पडत असल्याने बागाईत अगदी कमी' 
पण शेती करणारे र मिनी ह मुळा लन ट्र डस 
बाणी कायत पिकत १. ० करणेव, नेत 

इतिहास:--सोलापरच्या नाना राळ की 
थोडी माहिती उपलब्ध ञ गा 8 तिहासासेबंधा ज्ेत्र 
म्हणून प्रसिद्धीस १० हहयूर इ. निक क 

ग्‌ आल्यापासून तेथील इतिहास उपलब्प 
आहे. ख्रिस्ती शकाच्या सरवाती री य े ढ्यांत 
सोलापर होत. ५५८ ते धं स आंम्रभत्यांच्या ता मह. 
त्या प्रांतावर होता. १ १ क्य गग चाळक्यांचा की 
मरानांचा दक्षिणेत शिर शी पर्येत कहि प कर, | 
ताब्यांत तो प्रांत होईतो देवगिरीच्या यादवांच 

बांभंकेल्ला समारे कू धा तत्कालीन हेमाडपेती बंता 

। ० देबळे खाढापुरां ज्माहुत व त्य विकि 


-जोलापूर. 


">>>. 


आहिते. 
स्थापना 
पुढे या 


नळ शिल!ळेखहि डपलब्ध 
मध्यांत बहामजी राज्याची 
राज्यांत सोळापूर मोडत होते. 
तुकडे पडले 
सालाप्र अल दिल्लाहून शाह सरन भहल्याबतर थोडक्ष्याच 
दवसांत सोलापर मराठ्यांच्या ताब्यांत भाळ. १७७४ न््ध्यं 
पढरपुरास रघुनाथराव पेशवे आणि मिवकराव मामा 
यांच्यांत लढाइ होऊन सासाचा पराभव क्षाळा. तोलापर 
हह्याचा मराठेशाहीच्या ४तिहासांतीळ निकरचा त्र महू- 
दवाचा संबंध म्हटला म्हृणजे गेगावर झार्त्याच्या | 
हाय. त्याचा पंढरपुरास खून करण्यांत आल. अष्टयाच्या 
लढाइनतर सन १८१८त्त हा प्रांत एक लष्टानस युद्ध होऊन 
इश्‍म्रजांकडे झळा 
तालुका -"सोलाप्र जिव्ह्यांतील एक तालुका. उत्तरेत 
निञामरचे राज्य;दक्षिणेत भोमानदी;पूर्वेत अक्कलकोट संस्थान 
व पाश्च्षस पंढरपूर आहे.क्षेत्रफळ ८४७ चौरस भेल उन्हा- 
ळयात हवा बराच उष्ण अतते, पाऊत अगदा थोडा पडतो 
भामा व सीनार्‍या नद्या या भागांतून वहातात. लोकझख्या 
(3१९२३) २३४४६१ 
श हृ र.-सोलाप्र जिल्याचे मख्य ठिकाण. सोलापूर 
याचा अर्थ सोळा गांद्रे असा होतो. हृ उत्तर अक्षांश 
१७ ४० व पूर्व रेखांश ७५" ४६? यांवर बसलेले ञ्ाहे 
डाकतल्या ( १९२५ ) १३९५८१, शहर ससुद्रतपाठीपासन 
१८०० फूट उंच असन सोना नदीच्या आंदेला कांट्यावर 
बतढ आहे. येथ एक जुनाट किळ्ा आहे. शहराभोवती 
९ बरंढ लांबीचा को? भाह. वस्ता जसजशी वाढल वाळली 
तसतशी स्युनितिपालिटाचे कांहीं ठिकाणची सिंत पाडली. 
स्टशनपासून कसब्यापर्यंत नवी वस्ती आहे. सोलापूर शहरांत 
इतर 'ठिकाणांप्रमाणें वाराच्या नांदांवरून ६ ह्थानिक महृत्त्वा- 
बरून पडलेल्या सुमारें १३ पेठा आहेत. येथे मल्य व्यापार 
कापसाचा नाहे. येथ गिरण्याहि बऱ्याच आहिल. येथे होणारे 
बरच्त कापड विजाप्र,वार्शी, व मोंगळाईकडे जाते. १८५ त 
स्थुनिसिपालिटी स्थापन झाली. तिर्ने स. १८७९-८१ या 
अवर्ध[त २। लक्ष रु. खर्चन एकरुक तळलावाच पाणी गांवास 
धुरविण्याची व्य़वस्था केली आहे. सिद्धेश्वर तलावांतील सिद्धे- 
बसचे देऊळच फक्त प्रेक्षणीय व जुनें आहे. शिवाय 
दत्ताज्ेय, पांडुरंग, मह्लिकाजुन इत्यादि दुसरां देवळाह 
आहेत. येथ एक सरकारी व खाल्यी हायस्कूल असून म्यु. 
"या बऱ्याच प्राथमिक शाळा आहेत 
इतेहातः:-१४३६त बहामनी राजाचा भाऊ महंसद यानं 
स्वंतत्र होण्याच्या इच्छेने सोलापर शहर बळकाविलं, १५११ 
पे विज्ञापूरकरांकडे आहे. त १५५१ त निञामनेतंधे 
त्याचा पक्का बैदोबस्त केला. त १६६८ त ओंरंगजझेबाबरोबर 
सालेल्या तह्वांत ते भोरंगजेबाकडे गेल.स.१ ७२३ नेतर भरा. 


व्यांकडे ते नाळे व त. १८१८ त पेशव्यांबरोबर झालेल्या 
14 


४ व्या शतकाच्या 
झाल! तेव्ह्वां त्या 
बहासनी राज्याचे 


- महाराष्ट्रीय ज्ञानकोदा. 


त्यात गुलबग्यांच्या राजाच्या अमलळाखाला , 


(ख) २४५ सोद्‌ंस्पटन 


युद्धांत ता. १४ से रोजा ४ दिवसांच्या वेब्यानंतर ते जनरळू 
सनरो याच्या स्वाधीन झाळ 

स[हाबल--मध्य हिंदुस्थान'त हे एक सनद संस्थान 
आहृ. रवा संस्थानचा अमरतिंग याच्या घाकट्या मुलाने 
बड करून हे संस्थान स्थापिल. हल्ला याच्या वंशांतील 
। भगवत राजवह[दूर नांवाचा पुरुष आहे. यालास.३१९०१मर्ध्ये 
राजा हा पदवी निळाडी. या संत्थानचें क्षत्रफळ२१३ चरस 
सल असून १९१३ साली ठोळवल्ती ४१४२८ हाता. घांत 
१७५ ग्रांव आहेत. संल्थानचे उत्पन्न ५० हजारापर्यंत आहे 


सौंदत्ती--मुंबई, बेळगांव जिल्हा बेळगांवच्या ।भेयास 
सुतार ड० भंलांवर हा गांव आह. लाकसल्य़ा सुमार &००« 
₹. स. १८७६ मध्ये येथे स्युनिलिपाडिटी स्थापन झालो 
तथ अकुरश्वर, पुरंदरेक्षर आणि शंकर्रळ्गदेव व जैनांचे 
एक म्रादूर अशी चार देवळें आहेत. येथ सुमार इ.त. ८७५ 
त १२२९ या दरभ्यानचे सहा शिलालेख आहेत. गांवाच्या 
पाद्वसस एका लहानशा टेकडीवर एक किला आहे 


इ त हा स.--नवव्या शतकापासून तो तेराव्या जतका- 


पठत अ शिलालेख येथें सांपडले आहेत त्यांत या गांवाचा 
उल्लल सुगधवत!, सबंधवड्टा, आणि सवधवद्टे असा केळेला 
आढळतो. त्यावेळीं हे एका ऐेट्याचें सुख्य ठिकाण होते. 
इ.स. १२१५ पर्यंत ते सोदेत्ती व बेळगांव येथोल रट्ट राजे 
(इ. त. ८५०--१२५० / यांच्या राजधार्नाचे शहर होतं. 


इ. स. ८३६ आणि ९८३ मध्ये दोन जेन मोदेरे या राजांनी 
बाधडा अल हांपडळेल्या शिलाठेखांवरून दितते. येथे इ. स. 
१२२० च्या सुमारात मल्लिकाजुनार्चे एक शैव देऊळ बांध 
लेल आहे. ९७३० साली सावनरच्या नबाबाने नवलगंदच्या 
दुायास तादत्ता देले; व१७२४ सालीया देसायारने सोंदत्तीच! 
किल्ला बांधला [सु. गं. [बेळगांव जिल्हा), स्टोक-बेळगांव. ] 
खाद्‌्स्प्रन--इंग्लंडनधील,एक कःउंटी व बेद्र. शिवाय 
हम्पशायरभधाल हु म्युनिसिपल-काउंटी व पाळगेटरी बरो 
आह, याची ढोकतड्या (१९२१) १६२२०० होती हं 
साद्म्पटन वॉटर”च्या सुखार्शी वसलेले आहे. येथ नासेन 
काळाताल शहराच्या कोटाचे अवशेष भद्यापि दृष्टा पड 
तात. कांही भाचीन अवशिष्ट इमारतापेकी किंगजांन्सपेलेस 
(जान राजाचा राजवाडा) हा विशेष प्रासेद्ध आहे. येथोल 
म्युातपालेटाच्या कचेरीत प्राचीन राजचिन्ह व॒ दप्तर 
टावल झआहू. यथ सावजनिक ग्रथसम्रहालय धान्यब[जार 
अहव्हाग्रहू ह्या मुख्य इमारती आहेत हाटल्सल्थत मेथालय 
पदायेसम्रह्ळय, चित्रसंत्रह्यलय, प्रयोगशाळा, भाणि कला 
स्र यांच्या शाळा आहेत येथेईवा एडवडं प्राथमिक शाळा 
आल्डरभनरान्टनची व्यापारी शाळ| या दसऱ्या शक्षणत्तंत्था 
आहेत, यथाल नेसर्गिक बंद्र सव राज्यांत अतिशय चांगळु 
स्हणून समजतात. सोदम्पटननध्ये बऱ्याच गोद्या आहेत. येथ 
काका, कॉफो, धान्य, दारू, साखर, लोकर, घगेरे पदाथौची 


सोदयेशाखर 


नयमन 2३८३227 


----२>>>>>>>>>>>>>>> 


>>>“ >>““्“त््ा 
आयात होते. त्याचभ्रसारण सव तऱ्हेचा भाल तयार, 
सतारचे कापड, तागाचे कापड, लाकरांच कापडे कःतड्याचे 
सामान, येर्त्रे ब सुऱ्या, चाकू वगर तालाची निर्गत होते.येथीळ 
पालमेटरी बरो दांन समासद्‌ निवडते 

सादयेलास्त्र(एस्याटक्त ॥णयालि सोंद्यञास 
दाविश्यात्र किंबा ललितकलावषय च तत्त्वशञान वगेरे नांबे 
देला येताळ,. या शाल्याची नजल तादयाचा फक झनासय 
आस्वाद घेण्यापर्यंत जात अते. य। शाज्ञाच्या कवात [4 - 
घतः नयनमनोहर देखावे पाहणं व रणेमनाहर वन! ए६णं 
या गोष्टी येतात. छु येप्रेमाचा ६ विषय आहे; यी- 
वेळी भनाची वात्ति सावारणपर्टे शांत असते; यांत प्रबळ सना 
विकार जागृत होत नसतात.नितान्त रमशाय खरात यांचा किंचा 
अत्यंत हृदयद्रावक शोकरलांचा दखांता पहात जअसतांनाहि 
मनाली फारशी चलाविचळलू होतां काना नये, तरच त्या इत- 
माला खर! सोंदयप्रेमी ह्मणतां येइल. याचा अथ सोंदर्यप्रेसी 
मनुष्यास रोहुद नको असा नाही, उलट त्यात सोहूद लोठ 
असले पाहिजे; का डॉ हेहूदारिवाय अभिक्ञता!द प्रात हाते 
नसते. जगांतील सोंदरयेविषियक प्रदाथे तव मुभा 
स!रढ्य़ाच प्रकारचे असल्प्रामुळे त्यांचा घादयाविषयाठा मता 
सारखी असला पाहिजेत, अट सकृद्दरीती ताटेंळ पज म्रत्य्ठ 
छयचहारांत अला अनुभव पताका, ' भिन्न याह लोक 
झोंदयाविषर्याचें मत बहुतेक साणसागणीक, निरानंराळ पडत. 
आ्तदमिरुच'च्या धून मुद्दयातबवाने री निदान प्रथमाररभी 
सतमेद व्हाडदयाचाच, तळ शाल्ञाची किंवा नीतिशा चा अचु 
मरार्ने पुष्कळ अंशा नियमबद्ध अतएव नत भेदातात असतात; 
अथात्‌ त्या मानाने साद्यशात्राच! बिषय बराच अधिश्वित 
अक्तो हें खर अहे. उदाहरणाथ 'ह्वा कदला वृक्ष ञाद्वे 
इबिघानाबद्दळ मतभेद बहुतेक होते बाही, पण'हा वृक्ष दर 
आहे ! अर्से म्हटळं कां तेथे मतभेद ठेवळेलाच. ४थाकतिक 
भावना किंवा पुदेप्रह यांवर सोंदर्यविषय्रक भतह. कवा 
झाल्हादूविषयक परिणाम अवळबून अतताते. एकाकाव्ा 
आफक्रकून निश्नास जितक्या अधिक काळ्याच ।अतकया भधक 
जाड ओठांच्या अक्षा त्तरिया आत्त आवडत पण असारकन 
निम्नांस भाज काकेशि अन स्वरूपाचीच ता आपक खुद्र वाटत 
“द गुलाबाचे फूळ छुदर आहे, त्यामुळ माइया मरनाला 
आभद्‌ होतो!ह्द विघान सुद्धां ताम,न्यतः खर मानावयाच,त्यांत 
तकशाक्ञप्रणीत लिद्धांताचे त्रिकालाबाधित्व नाह; कारण फूल 
सुंद्र असलं तरी त आलदा[यक होईलच अथे नाह | 
आनंददायक्रता मनुष्याच्या तत्कालीन सन श्थितीवरच अव- 

बत असणार, दृ उड आहे. तात्पर्य, बाह्य वदार्थांची 
योग्यता ठरविण्याचे क्षान, त्या ज्ञानाचं भानन ज। मनुष्य 
त्यावर भवळंबूत भाहू, 

बद तांच्या ज्ञाक्ञीच विवेचनात अगदी. अलीकडे 
आरेभ क्षाला असुन ऐं अद्याप बरच अपूरे माहे. त्याची 
नबाढदि खावकादाच हांणार; कारण त्यांत ब्याबह!रिक उप- 


नहवाराष्ट्रीय शानकोर. (ख ) «देव 


-->:>>>*>>>>““007 


संदाभ- । 


डया... हिया लि र 


सौंदर्य धार 


इद्णजे । युक्तता आज सामान्यांस किंवा तत्त्वज्ञास भातून आली नाही 


घानवी समाजाच्या प्रवमावस्थंतहि पेचमहाभूतांचे नियमन 
करण्याची आणि व्यक्तींना कायद ब रढा पाळावयास लछाव- 
ग्याची आवश्यकता भालेते. सौंदयेजन्य सुखांच्या मीर्मा” 
तेचा मश्च तका झावश्यक्षततेचा नाही. शिवाय पूर्षा व हहला 
होंदर्यविषयकत भावनेचा उपभोक्ता वगे अल्यच आढळत; 
सामान्यतः जनसमाजञाला असल्या नाजुक कषश्यना अपरिचि- 
तच असतात. आणखी अर्ल को, या उच्च सोंदर्येप्रमभाव 
स रुक्ष शाखीय निसभांडी. संशाधन करण रातिकवगाहाळ 
पुष्कळांना पसंत नसत. आणखी सद्येशाल्ञ मागसण्याच कारण 
अर्से ढी, हा विषयच मुळ.त वैयक्तिक अनुमवार्य| भन्नत- 
सुळे व त्या भिन्नतेमुळे उत्पन्न होणार ज्ञान शाद्याय नियमात 
णण्यास दिसन येणाऱ्या अडचणीमुळ अवघड जाहे.अनक 
प्रकारणे रंग च त्यांच्या छटा किंवा अनेक प्रकारचे ताळयु'कत 
सर यानां सनावर होणारा नाजळ परिणाम दृतका चचश” 
स्वरूपी असतो की, त्याची झाल्लाय उपपात्ति लावण्याचे काम 
अवघड होत. या राद्यति१ षर्याताल व्याकव्यत्त)चा अनुभव 
समानसदश अतण्याऐवजी अत्थ्रत भिन्न व अनिथित अस- 
ल्याचे दिसन येणे. एकाच लेस्कृतांच्या निरनिराळ्या अव 
स्थातल्या, निरनिराळ्या मानववशांतल्या निरनिराळ्य! राष्ट्रा 
तढ्या; फार काय पण एकाच समाजातल्या नेरनिराळ्या 
ळोकांचा सोंदविषयक अभिरुचि इतका भिन्नभिन्न असल्याच 
ढळते. दी, या विषयांचे शास्रीय विवेचन करून ढा 
संवेव्या!पी नियम ठरविग्याची गोट अशक्यच षाटू लागते 
दात्प5, लोंदर्यशात्ञावी उपपत्ति इतर आवड्ग्रक शाक्षांची 
बर्रांच प्रगाते ज्याल्यावरच लागणार अतत म्ह्ूणाच लागत. 
या विषयाचे अगदा भठोकडीळ विवेचन पाहिल तेरी 
वे पर्ण शाल्लीय पद्धतांत क्षाल्याचे दिसून येत नाही, आला 
प्रत्यक्ष अनुभवार्चे सद क्षेत्र विचारांत घेतल्याचे दितत 
नाहव. सर्व (ववेचक, कसा तरा एखाद! सवेसामान्य तिद्धांत 
ठरविण्याच्या घाईत असल्याचे दिसतात. उदा. एतद्विषयक 
काही जमन लेखकांनी आपल्या तत्वज्ञानांनील प्रथम 
स्शीकृत सोंदर्यध्येयांचाचा आधार घेऊन सोंदयंगुणाचा 
व्याख्या केली आहे, एवढेंच नव्हे तर त्या ब्येयकल्पनांची 
सत्य ब साघुत्व या शुणांशी जुळती अशी व्याह्या केली 
आहे. अथात यामुळे त्या ब्याड्यंत एकांगीपणा आला आहे. 
२ क्क 
या व्यापक हगहया एका रचा त तहत प 
1चा विचार करावयाच! आह 
चराळ ॥वबेचन लक्षांत घऊन आतां ञापणास प्रस्तत्तथ्या 
सादयक्ञास्ांतीळ प्रमुख प्रश्नांचा सांगोपांग विचार कराव” 
"ण पप् 
मरात्नांताळ आकार, रंग र ही व कीच क 
किंबा काय १” ब्याब व यित अ 
ह्वारिक भाषेवर्य पाहतां आपण श्या 


सौंदयेशास््र 


महाराष्ट्रीय झानकोरा. (स) २२७ 


सौंदर्यशास्त्र 


तसाच मानतो.तोंदर्येशात्राचा इतिहास पाहिला तर तज्ज्ञांनी 
याच प्रमेयापासून विवेचन[स आरंभ करून या सौंदयेगुगाच्या 
स्वरूपाविषयी व एतट्ठुणभ्राही जो आत्म्याची शक्ति तिच्या- 
विषयीं मोळ्या परिश्रमपूवेक बिचिकित्सा केल्याचे दिसते. 
परंतु षस्तुस्थितीचं जरा तूझषम अवलोकन केल्यास असं दिसून 
येईल ळी, वरील सूळ प्रमेयच मोठे आक्षेपादे आहे. सौंदर्य हे 
इतर कांहीं अघतो, पण निदान त्यास आकार, रूप बांप्रतार्णे 
बतत्तूंचा अंगभूत एक गुण अर्ते खास म्हणतां येत नाही. 
गुलाबाच्या फुळावा रंग हा त्याचा जडात्मक धर्मे आहे, 
ह्तसा सोंदर्ये नाहीं. तसेंच “फुलाचा रंग सुंदर आहे? याचा 
अर्थ, भडकपणाप्रतार्णे रंगाचा सुंद्रपणा हाहि एक नसुना 
आहे, असाहि नाहो. यावरून हे स्प होत की, सोंदर्य हा 
वदाथीतील जडात्मक गुणलमुष्वयापेक्षा भगदी निराळा 
ख्रष्ा गुण आहे. 
पुष्कळ वेळां झापण सौंदये हा गुण जड वस्तूला एकंदरीने 
लाबीत अतर्तो; आणि वस्तु सुंदर आहे. असे ठरविल्यावर 
सुंदर याची जास्त फोड करीत बतत नाही. तथापि सुंदर हा 
शब्द आपण वस्तृतील स्वरूपाला किंवा गुणाला उद्देशुन 
योब्ीत अत्ततो;उदा. पवेताचा किंवा भांड्याचा आकार सुंदर 
आहे, असें झापण म्हणतो. कधी पदाथीतील एका! गुणाला, 
ब कधी दुसऱ्या गुणाला उद्देशुन आपण सुंदर शब्द वाणरतो, 
यावरूनच तत्तवेत्त्यांपैझा*फॉमालिस्ट्स"सोंदर्य हे जडाकारमय 
(फामेल) आदे अर्व म्हणतात,तर' आयडियालिल्ट्स” अथवा 
*एक्त प्रेशनॉलिल्ट' कल्पनामय ( आयडियल ढन्टेन्ट ) आहे 
अपे म्हणतात.परंतु अखिल सोंदर्रीविषयव्यापी अते एक तत्त्व 
ठरविण्याचे हे सये प्रयत्न अपुरे व असपाघानकारक होत, 
वस्तुमात्राचा आढार द आयडियल कन्टेन्ट हृ प्रत्येक 
दर्थासुखप्राप्तार्चि मोठं साघन आहे,व त्य़ांपैद्षी एक अत्युच्च 
दजञाच असल्यास त्यास दुसऱ्याच्या भरीची आवश्यकता 
रहात नाही.दोन इपारदी,किंवा दोन मातची चेहरे,किंवा दोन 
गीते ष्या, त्यांत पहिल्य़ा किंवा दुसऱ्या प्रकारचं सोंदर्यसाधन 
सवेह््वी चित्तवेधक असुं शकेल. इतकेच नव्हे तर सोदर्य हे 
वरोल दोन साधनांवरच अवलंबून नलून रंग दंगेरे अनेक 
गोष्टी सोंदूर्यननक असतात. सुंदर वस्तुतोल भागांचे पृथक्क- 
रण केल्यास सोंदर्यमुणाचे निदान तीन प्रकार तरी दिशतातः 
(१)इंद्रियगत पौंदर्य,(२) आकारतोंदर्य, (३) अर्थ किंबा उठाव 
(एकस प्रेन) यांतील सौंद्ये.या तीन प्रकारांना व्यापणार असे 
एक तत्त्व असेल, असें शकय दिसत नाही. सवाचा अन्तभोव 
होईल अस्ता एंक संपर्णता ( फ्फेक्शन ) हा शब्द आहे, 
पण श्याचाहि अर्थ लोंदर्ये शब्दाप्रमाणे अस्पष्ट आहे. 
इंदर शब्दाशी समानाथी असे मोहक (प्रेसफुल),सुबक (प्रेटी) 
बगैरे शरद आहेत त्यांतीळ सूक्ष्म अथेभिद ठरदिणेंहि फार 
कठिण अह. उदा. एखादा चेहरा, किंवा फूल सुंदर आहे की 
हुषक छ्षाहे हे हरविए्यात प्रोह्या तज्ह्ञात वित्रार परहेल |दर 
झरा शब्द |त बाकी त्वे अशाधद्ा शब्दांचा(साडिफकेशन्त) 


२२:२2: >>>: ..-:-:-ृौृ676"7-3ू ळा 


ससावेश होतो अर्ल म्हटल्यास सुंदर शब्दाचा अर्थ फार 


न्यापक करावा लागेल; पण त्स करणे योग्य नाही. 

बरीळ विवेचनावरून एवढे स्पष्ट होते का, सोंदये हा 
वस्तुगत धमे नाही. तेव्हां आतां दुतरा पागे असा की, 
सुंदर म्हणून ज्य़ांनां आपण म्हणतो त्या वस्तूंच्या योगानें 
१॥पल्या सनावर काय परिणाम होतो ते पहावयाचे. फेटने 
हीच पद्धति सवीकारळी होती.सोंद्य म्हटलं म्हणजे पदार्थात 
भसले गुणधमे अलावेत का त्यांच्या संयोगाने आपणांला 
आनंद व्हावा, सोंद्यंखुखानुभव आपणांस लाभावा. सोंदर्यो- 
त्पादक सुण असे यांनांच आपण म्हणू; आणि असल्या सर्वे 
गुणांच्या समुच्चयाला सोंदर्य अस नांव देऊं. पण व्याबहा- 
रिक उपयोगाकारेतां एक किंवा अधिक एुणांच्या उत्कषीस 
पूणे समाधान मनाला होत असल्यास देवढ्या गुणांलाहि 
सुदर म्हणण्यास ह्रकते नाहां 

सोंदर्युयुणी पदा्थोकडे या नव्या दृष्टीने पाहू लागलो 
म्हणन आपणांस त्यांच्या परिणानांदाडेच विवेचनाचा म्‌ख्य 
राख वळबिला पाहिजे. त्यांताहे विशेषतः सो दयीतील सख- 
दृतेच्या अगार्च शास्रीय दृष्ट्या पूणे संशोधन केलें पाहिजे. 
त्याकरितां सुखानुभवाविषयीचे सर्वे नियम लक्षांत घेतले 
एह्वेजेत. उदा. सेनदन!जल्य सुखांच्या निरनिराळ्या प्रकारा- 
संबंधाची उपपात्त, पदार्थातील, चित्तवेधकतेच्या कारणांची 
गोमाता आणि पदार्थातील सनाल! त्रास न दोतांडि मन 
आकषण करून घेणारा गुण हो सवे विचारांत घेतल पाहि 
न्नेत. तथापि यावरून तोंदर्येशात्र ह सामान्य सुखशात्राचाच 
( साग्रर्त ओफ छऐेझर ) एक भाग आहे. अपे मानण्याचे 
कारण नाही. 

सोंदर्यसुखभोगग हे इतर माणसांच्या समवेतहि घेतां 
येण्यालारखे भाहेत; एवढेंच नव्हे तर सहानुभौतिक अनुना- 
दाने ते वाढत जातात. कॅट तर यापुढें जाऊन असे प्रतिपा- 
दन करतो का एखाद्या ओसाड बेटावरील माणस आपले घर 
सुशोभित करणार नाहीं किंव स्वतःहि अलंकूत होणार नाहीं 

लद्येलुखाचा मुख्य दोन इंद्रिये म्हणज्ञ दृष्टि आणि श्राते 
इतर इंद्रियांपासून सोद्योनुभव मिळत नाही उसें नाही, पण 
अवक द््हाना विचार करता हाच दोन इंद्रिये या कामी दिश- 
षाविकारयुः्ष आहेत अत दिसून येहळ. शोंदर्येशाख्राच! 
अभ्यास अनेक अंगांनी करतां येईल. सष्टीने जागजाग| 
सोंदर्थे सांठावेलेख आहे; शिवाय पानबर्निमिः कृताताहि 


सादय मरलल (देसल. कलारादय हे निसग «. दथोनक'र) 
असून नगदी शकुाचि शि -:] हृ झल मादपाठ ७!भत्ताऱ 
कबूल करतात. कलावत्तृतील तोढदयेघटना देशकालपरस्वे 


बदलत जाते, पण शोंड्यंभाव कायम असतो य होंदर्यरुनी 
प्रमाणे कळमच्ये क्रांति होत जाते ह कलाविकासाच्या 
हासावरून दिसून येइल. तेव्हां सोदयरसिकांस वरील स्य 


गोष्टी घ्यातात पेतल५| ५, दयेशाल्लाच्या छामा हातत 
प्रारम करताना ज्या सख्य दोन नोछी केल्या पाहिजेत ऱ्या 


सौंदर्यशास्त्र 


कलणणपपपपयाटनपॅपप्पसपयापीणणपयीण ण ११ण०११२११२प२१ २२ ५१ी१ी२११११ण१२०१२०१११ण११पप१पप१ण१ण्प्१प्प्प्प्प्प्प्प्प्ण््प्प्स --३-->---५:17/7-77727” "४४7 


महाराष्ट्रीय सास्ोळ. (स) २३८ 


खैदुर्सैपयारेञ 


०२००-००. हलकडबळळळळे 
न "2८-८५ - “7” 


201... ककााळकालमयसयळ 


ऱ्य 


म्हणजेः( १) अगद! जुने व साधे असे सोंदयोनुभवाचे प्रकार 
शोघगे, त (२) सोंद्ये पाण्याच्या व उपभोगण्याच्या 
काप्नांत तरबेज असलेलप! स!णसांचे अगदी संपूर्ण व जालो 
जुताळुतांचे अजुभतजर तपासर्णे. पदिल्या गोष्टीकारितां लहान 
मंलांच्या ब हाह. अप्वणाध्या आह! कृत्तिष्ठ गातबवशांताल 
लोकांच्या आवडीकडे लक्ष प्रवार्वे लागेल. पक्षा च इतर 
प्राणी यांचा मळचा कल काणांकड अतलता याचा 
डार्विनसारख्या कांही संजाधक्रांना केलला आहे टॅ त्याचे 
संशोधन रुचिवकास!चा सिद्धांत तयार करण्याला उपयोगी 
छझसळे तरी मनुष्यप्राण्यांताल सोदर्याभिदावि ठरविण्यात 
त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही. या कामी अनेक निर 
निराळ्या व्यक्तींच्या सौंद्यामि&्ची पाहण्याचे प्रथोग केले 
पाहिजेत, तोंदुयानुभवाच मानसजात्रज्ञ तीन बगे पाडताल$ 
(अ) इंद्रियय्राह्य, (भा) विषयस्राह्य किंवा आकृतिम्राह्य, व 
( ह) कह्पनाम्राह्य. 


(अ ) सौंदयोच्या या क्षेत्रांत पानसद्याद्लज्ञांनां शारोर- 
विज्ञानाची बरीच मदत होत. अली तरी इंब्रियग्राह्य 
अनुभवाच्या अतिशय नाजुक व सूक्ष्म भागांचा विचार कर 
तांना शारीरिक स्थित्चि ज्ञान फारसे उपयोगी पडत नाही 
उदा. रंगांच्या मिश्रणापासून उद्भवणारे सुक्ष्म परिणाम 
मानस्तशाद्धतर्यांनां नुकतेच दि अपाणि खुतलि यांच्या लवद- 
नांची बौंदुर्यशासत्रदट्या कोणही वैशिष्ट्ये आहेत यांचा फारं 
काळजीपर्वक प्योच लाविला आहे. या क्षो्घामुळ सादिया- 
नुभवी इंद्रियांची विलक्षण सृक्ष्मता १ तजन्य सुखातील विति- 
बघता क चिरकालीनत्व लापल्या नजरच येत. तथापि सादर्य- 
खुस््रांत इंद्रियसताधनांचा कितपत. हात. असता! यास«धी 

शष शोध होणें जरूर आह; कारण सोदयानुभवाडा भ्नक्ता 
केवळ धुद्धीलाच देण्याकडे बहुतेक शाक्ञत्तांचा कळ दिसून 
येती. 


(आ ) सोंदयोनुभवाच्या विषयप्राह्य किंवा आकृलि- 
प्राह्म अंगांविषदी शास्रीय विचार करतांना अनेक प्रश्न उद्ध- 
दलात. केवळ संकुचित स्वरूपांत म्हणजे स्थळ व 55 या 
संबेधांतच तुखकर आकृतीचे आपल्याल! होणारं ज्ञात हृत्री 
जास्त बाढळं आहे. सारखेपणाचे महत्त्व, कांहीं विशिष्ट नुळर 
णॉत प्रमाणशीरपणाचा अर्थ व तोंदर्यशाल्लीय दृष्टया तिची 
योग्यता, लय-साम्याचे प्रकार थांतारह्या क्षांहा गोष्टींवर 
सापान्य व विदेष महथरचना झालेली दिसून थेत. अनुभव 
च भरर्थज्ञान यांच्या अनुरोधाने आकृतिस्ररूपाची सोग्यता 
किती कसी जास्त होते हे ठरावर्ग अत्यावद्य़ आदे. दुसरा 
एक निश्चित कर"बाजो!॥ प्रश्न म्हणजे शंयोगतत्वांरी उद्धत 
होणाऱ्या भावंडांचा सुस्षेकगुणावर एकंदरीत काय परिणाऱ 
होतो. एखादे विशिष्ट रंगमिश्रण अ तुखकर होते. त्याला 
बहुवां कारण मिश्रणांतील मृछतत्त्वांपासून उत्पन्न होणाऱ्या 
छटांचा झाळेला एक मेळ होय 


। 


अभ्यास | 


(इ) नेव्हां आपण एखाद्या सोंदुर्यविषयाचे ध्यान करतो 
तेव्हां कल्पनेच्या खेळासुळें आपल्या सुखांत जी कांहां भर 
पडते ली सत्रे या कल्पनाम्राह्ःवरगात समाविष्ट होते. त्य़ा 
9 ्श क जु र: 
सोंदर्येवस्तूशी निकट संबद्ध असे खरंखुरे अनुभव पूर्न्हा 
ननां” आणणे यातारखी गोष्ट या वगोल प्रथम येऊं शकेल. 
अशी मानसट्दयरे आपल्या नेहमीच्या पहवालांतल्या गोष्टीशी 
लुळती अलळली तर इष्ट विपयाची योग्यता. शोंदर्यच्ट्या 
जास्त वाढमे. अज्ञा सूशित मातपध्यांमुळ आपले ऐदये* 
खुख बरंच वाढत असले. तामान्यतः जरी मूर्ती बिषयाचीच 
माजशिक थिश्रे पुढे ४॥ राह्वातात तरी. आगदी क्ञमूते णशा 
स्वरूपा'च्या कल्पनाहि वावरतांना भाढळताह. तथापि त्या 
क्ांददी मृत खवरूप धारण करीत अश्षळेह्या आपणांला दिपत- 
तील. 


बौंदवेविचारांतील कल्पनासग्राह्दी अग निश्चित करतांना 
होंदर्रीभावाचेहि विशिष्ट गुणधम ठरविण्य़ार्चे काल मानत- 
शात्रज्ञांनां करावे लागते. खाला येऊन भादळणाऱ्या एखादया 
लाटेला बसलेळी शरह, किंवा एखादी. निवडक शिल्पकला- 
वस्तु यांसारखे सुंदर विषय पाहतांना भापली वृत्ति जी बनते 
ती विकारी नसते अर्षे कोण म्हणेल £ या वृत्तीच्या अनुषं- 
ग्राने शारीरिक हाळचाली ( उदा. जअलदे खातोच्छ्यासाचा 
क्रिया ) कोणत होतात त्या स्पष्ट करण्यासंबंधी होम( ढाढड 
केम्ल )सारहय़ा संशोधकॉ्नी बांगळे शहाणपणाचे प्रयतन 
केळेळे दिसतात. याप्रमाणे सोदर्यशाज्ञाचे अनेक अगांनी 
पृथक्करण ळरण्यांत येत अत्ते कारण आपणांला तोंदर्यसुख 
ज्ञ प्राप्त होते ते अनेक कारणांमुळे होय. शिवाय प्रत्येक 
सुदर वहत इतर सुंदर दरतुपेक्षां निराळी असुनहि तिच्यांत 
कांही शिष्ट सोंदर्येलक्षण सांपडत. वस्तूर्डे पाहूशारांच्या 
भावनांवरह्वि शोंदर्येगूण अडलंबून. राहतो. 

शोंदयौजासून मिळणार तुख आपल्या बौद्धिक किंवा 
व्यावहारिक आवडीहून निराळें असले तरी त्या गोष्टींचा या. 
सोंदर्यसखावर अंतर्बोह्य परिणाम घडत असतो हे. खास 
सोंदर्यसुखांत क्षतशत असलेली सानासिक क्रिया षहूवंशी 
बोद्रिक असले चत्तुजातान धील अगदी महूत्वाच असे गण 
धप्रे ओळखून जी आपण जातिसोंदर्याची प्रशसा करतो 
तीमष्य़ाहि आपली दाष्टे विक्षषतः शास्याय मुद्दयावर असते 
अले म्हणावयास हरकत नाही. तसेव ज्ञाक्षीय ज्ञानाच्या 
योगाने लोंदर्यांवचाराला मदत होते. होच गोष्ट सोंदर्य 
शास्त्राच्या व्य़ावह[[रेक हिताशी अललेल्या संबघांतहि लार्ग 
पडते. ““ततापेक्ष सोंदय ” या मांडाने सौंदर्याच्या महत्त्वाचा 
एक विशिष्ट प्रकार ओळखिल! जातो. एखाद्य। वस्तूचा विशिष्ट, 
गेष्टीकरिलां चांगळा उपयोग होतो. म्हणून तो. आपणाला 
सुंदर झालते; उदा. पाणी किंवा एखाद पेय घेण्यात विर 
सायाहकर म्हणून पेल्यापातून आपणांला काही सुख लाअण 


वती सुंदर भासतो. व्हणजे य़ा ठिकाणी लोंदर्यारचे उपयु क्तते शी? 


सौोदर्यशात््र 


नातें दिसून येते. डार्विल त त्याचे अनुयायी जीविशास्राच्या | 
चष्ध्यांतून लोंदयीकडे पाहतात. कांह शाश्रज्ञ सीदर्यानुभ- 
बाकडे सामाजिक 3पयुक्ततेच्या दृष्टीनें पहातात. चौंदर्य व 
कला यांच्या प्रगतीचा पमसाजावर बराच परिणाभ्न होतो. 
कारण स्यामळे आपल्या भावना नवीन नीन स्वरूपांत 
प्रत छरणयात गद होऊत पह] पहाचुशतीचं क्षत्री 
विस्तृत होत बनात. तरच सोदर्यज्ञाक्न व आचारनीतिक्षात्र 
यांचाहि उगम एकाच ठिकाणाहून-झापला सहाचुभोतिक 
स्वभाव व मानवी हितावर दृष्टि यांतून-होतो. आर्ता शेवटी 
सामान्य सोंदर्यक्लात्राच ललितकालाझञा काय संबघ भेतो ते 
पाहिळ पाहिज, कलेचा उद्देश व तिचे पिविध प्रहार याये 
स्वतंत्र विस्तत विवेचन 'कळा' या लेखां? केलेच झाहे. 
कलेचा अभ्परात करतांना कांही भे गहन प्रश्न उद्भवतात ते 
सोंद्यीलिद्धांलाचया अजुरोधाच तोडवाऐे लागतात. उदा. 
कतीह दुःखकर ब कह विषयांचे धग; तीव कुश. 
लतेनें केळेळें अनुकरण क्रणि नेसर्गिक सत्य म्हणजञ काय १ 
क्ळेतीळ आढू्चा प्रशार, इत्यादि. त्याचप्रमाण कलेच गेतिऊ १ 
ब्रोबदायी झाये काय याचाहि उलगडा शौंदर्यशाज्षाच्या 
मदतीने होईळ. थंखिरीज कलेपब्षंपी अगदी जास्त विशिष्ट 
प्रश्न ( उदा. शोकजनक विषयाचा घडन येणारा परिणाप्र, 
संगीतबोधाच गुणधर्म, ६. ) देखील सामान्य शोईरयैशाक्ा- 
तीळ सिद्धांताच्या द्वारे चांगळे लोडवितां येतात अला अनु- 
भव आहे. तेव्हा कलेच्या अभ्यामांल जलजज्ञी प्रगति होत 
नाहं तत्तततें शोंदर्यज्ञान्नाचे ॥डृत्व बाहेत जाणार आहे टॅ 
खास. 
तोंदर्गरशाल्लांतोलउपपत्तींचाइतिहास.(१) 
प्राकांचे विचारः---आचीन प्रौस देशांत सोंदर्येशात्रा 
वरीह आद्य ठेखक होऊन गेळे; तप्षापि त्यांच्या हेल्यांत 
श्रीक लोकांतीळ उऱ्च थोंदर्यासिरचाला १ जोमदार तात्विक 
विवारक्षपरतेला साजेल अते गुणाधिकयाड्रे नाही ष संछ्या- 
धिक्यहि नाही. या विषयावरील ज्याक्या सतांविषयी घाव 
णांस आज विश्वसनीय माहिती उपलब्ध आहे. जसा पहिळा 
तत्त्ववेत्ता पुरुष सॉक्रेटीस हा होय. त्याच्याविषयी झेनोफनने 
जी माहिती लिहून ठेविळी आहे तोवरून सोकेटीस सोंदूर्य न 
साधुत्व यांची तभड्यासे समजत अभे १ दोन्हींचाहि अंत. 
धव तो उपयुक्तता य़ा गुणांत करीत आसे अते दिसते. 
कोणताहि संदर पदार्थ म्हटला म्हणजे त्यापासून मनुष्याच्या 
गरज भागणे किंव । इंरक्षग होण, यासारखं निचेकबुद्धीला 
पटेल असे कार्य होत असले सुंदर पदार्थांच्या गोगान तत्क्षणी 
बे द्शनसुख व चिंतनसुख अनुभवावयास गिळत त्याला 
सोकेटोसर्ने फारसें महत्त्व दिल्याने दिसत नाही; उलटपक्षी 
सानवी जीविताला लागणाऱ्या आवशयक गोष्टी ज्या त्यापासुन 
सघत!त त्यावरच त्यार्ने सने नर दिलेळा आहे. सोक्रेटि- 
साच्या विवेचनांतील सहत्त्वाचा व खर! उपयुक्त पुहा म्हणजे 
शोंदर्यांची पदार्थसापेक्षता; गजे लौंदयोला शव्यंसिद्ध १ 


महाराष्ट्रीय हानकोश. (सख । २३१९ 


कमावला कअ आहाशावडााआवधाालभयाडममवाकमय मीडीया दमाम क डमी 


| यांचा फार काळजीपू्क खोळ विजार 


शु * «८ 
सोंदरे असल अशा बस्तूंताढे सं 


खौदयेशा अ 


पदाथव्यतिरिक्त अहित नोहों व त्याबा सेंजद्नाम्राही 
मनाशी निकट सेब्रंथ आहे. अस त्याचे नत होते; ड्ेटोय मन 
त्याच्या वेन्ड होत. 

्ेटोच्या प्वादवाबछन त्या यी सौंदर्य्ञाज्ञाविषयी मई 
सम्नजपा ह स्याची नोतिविषयक भरणे सत गण्याइवनरीच किण 
झारे, त्या प्रेथांत होरयोंच्या अतेक ब्याहय़ा देऊन हया 
अपुऱ्या म्हणून अम्नाद्य ठरविल्पा आहेत. परतु एडंदर 
विवेचनावरून छेटोचा कळ लौंदृयाला स्वतंत्र अस्तित्व . आहे 
अस मागण्याकडे होत! ह स्पष्ट दिलत. सौंदर्याची सत्य न 
साधुत्व यांशी एकरूपत| आहे असे यानण्याची ठेटोची श्रवृत्ति' 
दिधतं. त्याच्या भत बहतूतीड तौदर्या/पादळ गोटी महृतने 
निरनिराळ्य! भागांची प्रमाणबद्धता, खसंगतला. किंव! एक. 
रूपत! ह्या होत. एकदपतेच्या दृष्टीने सरळ रेपलव झुंड 
एक नात रंगांत दित्तणाच्या छोंदर्याचीहि छेटोमे म हाते गायिळी 
आहे. तेतच प्रमागबद्धतेतीहञ होदषयांचा नमुना म्हणजे |ुंदर 
शरीर ब सुंदर ( सुयुणी ) नन यांचा मिलाफ होय. शिवाय 
कलांच्यासंबंधानेहि त्याच्या मनांत फोरत! आंदर नव्हता. 
कलेळा तो नक्कळ करण्यांतील हातचला झी इतर्केच मानीत 
अले; १ त्यामुळे त्याने आपह्या अयहियळ रिपडिडकच्या 
योजनेत क्ति. ब कायक यांवर कडक नियंत्रण ( 
शिप , अता, व काढ्य़कळेना लोतेक व राजकीय 
देण्यापुरत!च उपयोग करार अते सुचावेछे आहे. 


बेरीळ दोघांहि तस्वतेत्त्यांपेक्षा आरिस्रॉट्लॉ सोंदर्मीपिष- 


काळ ल फेळेडा असून होदडई ' 
चै कला याविषयीच्या तत्वांचे चांगहे शा!क्लीय पृथक्करण के 
आहे. शाब्य़ व अलंळारझालल या रिषयांवरील पुस्तकांत 
तत्संबंधी विचार त्याने मुळ्यत्थेकरून ग्रथित केळ असन 
याच्या इतर ठेलातहि या विषया चेत त 
त्याच्या इतर ढकांताहि या विषयांवरील सचना आढळतात. 
साधुत्व व लषादिय यांत त्यानें अथमच असा करक दाखविला 
आहे की, साघुत्व नेहमी कृतीत दिलावयाचें भसतें. पणं 
य तुंवाढे [ शकर्ते. कांडा बेळां चांगदे 
(गुड) म्हणजेच ुंदर असे असूं शकेळ अस तो म्हणतो. त्याथ 
आपल्या पॉडिटिक्ल या पुस्तकांत सौंदर्याची 


से न््र- 
शिक्षण 


प यक योग्यता 
उपयुक्त व आवश्य वस्तुपक्षां श्र ठरावली आहे. सौंदर्य 
शुगांतील आणली एक अंगाहे त्यान निश्चित केळ आाहें त, 


सोंड्शेजल्य सुखांतीळ स्वार्थी इच्छेचा 


लोदर्याताळ तर्वेषष!मान्य अंगे म्हगजे सुव्यवस्थ/,तारखेपणा 
ल्यिमिनपणा हा होत असे त्यानें भापल्या भेराफिजिकसच्या 
पुस्मकांः लिहले अह. चे दयातोल आणखी एक अंग 
म्हृणजे आकार; तो फार मोठा ($व फार लहानद्रि असतां 
कान! नये.कळांच्या बार<तीमतहि रिश्टॉटिल्ये मत प्जेरोपेक्षप 
फार सुधारलेले दिसल. कलांपेकाी ललितकडांचा ट्देश 
तात्के डिड शखप्राति हा अजून उपयृक्तद! ६! इनर कलांचे 
ध्यूयू अत्तत, अहे तो र्प्श हि गर्त; * झेल म्हणने केदळ 
ह्वान चळारज (दरक), अक्ष "नटप्रसाणे त्यांचा उपहास भ्‌ फरतां 


अभाव हु. होय. 


सौदर्य शास्र 


यांची योग्यता त्यानें बरोच मोठा ठरावेळी आह ललितकला- 
बन्तांनां ज्ञान व शोधकवुद्धि फार लागते हे तो कबूल वळ्रतो 
इतकेच नव्हे तर आपल्या काव्यशात्र ( पोएटिकक्‍्त ) नाशक 
ग्रंथांत त्याने काव्याचा दर्जा तत्त्वज्ञःनापेक्षांद्रि उच्च लाविला 
आहे. तथापि लढलितळलांचे पणे वर्गीकरण आरिरिस्टोंटलन 
केल्याचे आढळत नाद्दी; आणि शोळपयावत्तांयी नाटकांचा 
टॅंनिडी )पनोविकार सात्विक बनविण्याकड ठपयांग शोतो ह 
ज्ञ त्याचें सप्रातिद्ध मत तेंच इतर ललितकलांच्या बाबताताहे 
त्याला सान्य होते को नाही याबद्दल राक' आह 

श्रौक पाडितांचे सोंदर्योवेषयकत नत काय होते त पाहिल्या- 
नंतर जमन पेडोतांचे या बाबतींत काय मत आहे त आपण 
अवलोकं. बॉमगारडन'च्या मर्त सोंदर्ये म्हणजे वेषःयिक ज्ञानाचे 
ग्येय होय.कॅटच्या मते गुण, पर्रिसाण,उपयुक्तता व नने स्वाथे 
या चोहीसां ञावेद देगारे ते सोंदर्य होय. शोलग म्हणता 
दो, शोंदर्य म्हणजे मनंताचं सान्त!प्थ्ये दर्शन होय.बहुत्वांत 
एकत्व असणे हे सोंदर्याचे लक्षण होय अत ईगल म्हणतो 
हेगेलच्या मर्ते होंदर्य ह इंद्रेययोचर आहे तर कटच्या मते 
सौंदर्य हे मनोगोचर आहे. शोपेनह्दारच्या तत इच्छाश'क्ताच 
वस्तुरूपारने पडलेला प्रकाश म्हणजे सदय होय 

फ्रेंच पाडितांमध्याहे अनेकांनी तादय़ांची व्याढ्या कर- 
ह्याचा प्रयत्न केला आहे. डिडेरो म्हणता का, वस्तूच्या 
निरनिराळ्या अवयवांत सुत्रवद्धता अक्षण याच नाव सोदये 
वेरे बफियरचं मत अलं माहे का, प्रत्यक जाताच्या सुदर 
वस्तचा एकेक आदर्श असतो. व ज्या मानाने त्या वस्तूच 
आदशौत्ली साइृइयर. असेल त्या मानाने ती दस्ततू तुदर 
होय. व्हिक्टर कशिनचे मत अहे हो, सुंदर वस्तू व सुख 
दायक अगर उपयुक्त वसतु या काहा एक नव्हत. तूत्रबद्धता 
हु लाद्यांचं सख्य व सावात्रक लक्षण नाहा. एकता व 
विचवित्रत। हो दांन्हा सादयांचा तावन आहत. भ[तिक 
जेतिक व मार्नालक असे तिन्दी प्रकारे सांदय असतें 


शौतिक दौदर्य ह भावमूलक अतते व, मानसिक सौंदर्य ह 


आदश सौंदर्य होय. लेब्डेकवे म्हणणें असें ढा, सोंदर्य हा 
अद्दय चेतन्याचा प्रकाश होय. प्राणघुटात सोंदर्य 
सुछ्पतः अस्तूचे परिम!ण वेचित्र्य, बण, कोमलत्व इत्यादि 
अगेक गोडीवर अवलंबुन असते; जड शृष्टारचे सोदर्य ह 
अयेतन शक्तीचा प्रकाश असते 
इंग्लिश पेडितांत कांहींच्या प्रतं ताद्यांला बाह्य भह्तित्व 
आहे तर कांहोंच्या मते ते तले नाही लाडे शॅफ्टसबरार्चि सत 
अस कां जड वस्तूला स्वतःचे अस संदिये नाही. सोंदर्य 
ज्ञानाहांठी आपल्याला ₹वतत्र ज्ञानाद्रथ अनत. सांदयाच 
ह्याने जडसु्टितादय, जावघयाश्सादय व भगवत्ताद्य अस 
होन भाष. कल अहत. हृचिसनच मत, लोंदयाला बाह्य 
असत्तत्व असते अत आह ब्रीडेत्र्यांत एकत्व असणे हु 
ह्याच्या भर्त सोदयांचे भूळ आहे.सादर्य हृ लापक्ष व नेरपेक्ल 
अस दोन्ही प्रकारचे असते. दंमिल्टन म्हणता का, एक- 


ठर . 


महाराष्ट्रीय शानकोषा. (स ) २४० 


टससनस्न्तनमपंपपपपपपॅशशशणणणण१ १ ण १ 0ं३कर्थिशिनपिणणाणाणाणणीणीणणणणणणी 


स्कॉटलंड 


त्वाच्या व बहुत्वाच्या सेयोगांत सौंदये आहे. रल्किनच्य! 
मते सोंद्ये म्हणजे भगवंताच्या स्वरूपाची अभिव्यक्ति 
होय. त्यार्ने या सोद्याचे तादइग्रज्ञापक आणि जौवनशाक्ति- 
ज्ञापक असे दोन भाग पाडून प्रत्येक भागांत कोणते 
गुण आढळतात त्याव वित्रेचन केळे आहे. होगाथेने वस्तृष्य! 
प्रत्येक अंगाची उद्देशसाघनाच्या कार्मी उपयुक्तता, वैचिड्रय, 
साधेपणा, लप्रपाणत्व, काठिण्य, द ठिशालस्व असे सहा गुण 
असणाऱ्या वस्तुला सुंदर वस्तु म्हणाचें अश प्रातिपादन क्ल 
आहे. प्रो, बेनच्या गते सोंदर्य हे गुण समुच्चयावर अवल- 
ब्‌न असर 
[ तदभम्रेंथः--हबेट ल्पॅन्सर-प्रान्सपल्त आफ साय- 
कॉलांडी; बेन--एमोशन्ल अढ विळ; सली-ह्याभन माइंड; 
मादीळ-पेन, प्लेझर ठेःड अंस्थेटिकत--अस्थेटिक प्रान्क्षपल्त; 
बोस!न्क्वेट-हिस्ट्री ऑफ झॅलथेटिकल; नाईट-फिजिञालाजी 
ऑफ दि ब्यूटिफुल. ] 
स्कंद्पुराण--शिवाचा पुत्न थो स्कंद त्याचे नोव दिलेल 
हें प्राण भाहे. जु" स्कंदपुराण बहुतकरून अजीबात न 
झालेलें दिसतं. कारण 'त्कवदपुराण? असे नांव असलेली 
ज एकह्ठि रचना उपलब्ध नाहीं, उलर, माहात्म्य, स्तात्र, 
कल्पे वौरे मोठा ग्रेथसंग्रह्म स्कंदपुराण या नांवाखाळीं रोडतो 
एके ठिकणी दिळे आहे काँ, सवे पुराणांत ए*द्र ६१००० 
श्होक आहेत; दुसरीकडे असं म्हटलं आहे का, त्यांत सहा 
सीहता, पांचशे खंड आणि पांच लक्ष श्डोक भाहेत,. आणि 
या पुराणांत नेवढ्यांा अन्तभाव करावा असत म्हणतात त्या 
सर्व प्रेथांची श्छोकसंख्या तर याहून फारच अधिक भरेल.स४द- 
पराणांतील तगल्त्यसंहितेच्या ९३ व्या अध्यायांत दिप्णूच्या 
अनेक रूपांचे, विशषषतः रामाच्या पुजञेय वणेन दिलं आहे, 
सनत्कुमारसंहिता बरेच वेळां दिली आहे, सुतशंह्विता प्रासिद्ध 
झाली आहे. काशीखंडामध्ये सुमारे पेघरा हजार रछोक 
असून त्यांत कराशीक्षत्राचा महिमा व काकी येयील शिवाची 
देवालये यांच वणेन आहे. त्याच भागांत 'गेंगासह्टक्लनाम 
म्हणुन गंगेच्या हजार नांबांचा शंग्रह आहे. उह्कळल खंडांत 
्गेरिसाचे माहात्म्य दिले आहे. या पुराणांतील निरनिराळे 
भाग स्वर्तंच्र प्रसिद्ध झाल आहेत. 
सह्याद्रीखंड म्हणून जो प्रसिद्ध प्रय आहे तो ल्कंदपुराणांत- 
लाच समजतात एखाद्या स्थळाचे ब गोष्टीचे माहात्म्य वाढ- 
बावयावें असल्यास त्यावर एक पुराण रचन त स्कंदपुराणां- 
तोष म्हणून दडपून सांगतात ष छशा रोतोरने स्कंदपुराण 
फुगलेले आहे. ्ि 
स्काटळेंड --इंग्लेंडच्या उत्तर कडील ग्रेरब्रिटनचा एक 
भाग त देश. क्षेत्रफळ ३०४०५ दौ. सेल. यांत एक्षिमकिना- 
प्याकडीळ हत्रिई जव इत बेटे, व उत्तर किनाऱ्याकडील 
आकि्ना अणि शटलंडबटे मोडलात. प्राची तबीत भारत 
कांबी २७४ मेळ आणि तीत जाल्त रुंदी १५४ मेळ भाहे. 


सकाळ 


अंदाराश्राय झानकीझ. (ख ) २७९ 


स्केटिडड 


समुद्राकिनाऱ्याची रेषा २३०० भेळ आहे व देशांतील कोण- | 
ताहि भाग किनाऱ्यापासून चाळीस सेलांहून दूर नाहीं.नेव्वळ 
नभीरनांचे क्षेत्रफळ २९७९६ चोरस भेल आहे. या प्रदेशाळा 
र₹क[टलड हू नांद ११ व्या! शतकांत देण्यांत आळे. तेथपयत 
याच्या कांहीं भागाळा हकॉटिओा म्हणत असत. श्वाभा- 
बिक रीतांनें यावे तोन भाग केळे आहेतः ( 3 ) 'हायळेड 
(२) संट्रलप्हेन किंवा 'लोळेंड आणि (३) तदर्न अपलंड, 
हायलेंड:--अबडीनक्यायरचा पूर्वभाग, व बन्फ, एल्जिन 
व नैन यांचे उत्तरभाग सोडन बाकीचा प्रदेश. यांतीळ 
टेकड्यांच्या निरनिराळय़ा रांगा इशान्येकडून ने'्तत्येकडे 
गेलेश्या असून त्यांच्या मधूनमधून उभ्या आणि आडव्या 
दऱ्या गेल्यामळें त्या तुटक झालेल्या आहेत. ग्रेस्प्लेन या 
खोऱ्यामुळे या टेंकड्यांचे दोन १गळाळे भाग झालेल आहेतः 
(१) वायव्य भागांतील अतिशय उंच प्रदेश (२ तं ३ हञार 
फूड) अटलांटिक महासागराच्या किंनाऱ्याला लागून आहे 

(२) आमेयो भागांत (उंची ४ हृज्ञार फूट) आस्त वेचिञ्य 
दिततन येत व यांतील बहुतेक दऱ्या आणि सरोवरे नेव्छेत्य व 
इशान्य टापंत आहेत.लोळेंड-हा प्रदेश नक्तत्यकडून इंशान्ये- 
कडे पसरलेला भाहे. याला 'सेंट्रूल पऐेलन म्हणजे मधघळे भदन 
असेहि दुसरें नांव आहे य प्रदेशांतील सुख्य तीन दऱ्यांफैडा 
टे आणि फोर्थ या दोन हायळेंडमधून निघाल्या आहेत 
आणि छाइड हो. सदने अपळंडमधून निघाली भाहे. 
सदने अपळेंड--नार्थचेंनळपासून तो सेंट अढ्भ हेडपर्यंतचा 
प्रदेश. यांतील सवे जप्नीन डोगराळ आहे (उंची २७६४ फूट). 
स्काटलंड या प्रांतांत दऱ्या पुष्कळ आहेत. इंशान्येकडून 
नेकुत्थेकडे पसरलेल्या दुऱ्या तुटक आहेत. दर्‍्यांच्या रूढ 
नांबांवरून त्याचें विशिष्ट स्वरूप दितून येते, उदाहरणार्थ 
स्ट्राथ टे, स्ट्राथस्पे ब स्द्राथ कॉनोन इंटरथ यांचा अर्थ दोन 
टंकड्यांमवीलळ सखळ जतीतोीचा रुंद विस्ताराचा व ज्यांतून 
एक मख्य नंदो. आडवी गेळी आहे असा भांग. हुं नांव 
पुष्कळ दऱ्या मिळून झालेल्या सखल प्रदे्याच्या रुंद भागा- 
लाहि लावण्यांत आलं आहे; ३० स्ट्राथमोर किंवा 'प्रेटस्ट्राथ, 
ग्लेन म्हणजे स्ट'ःथपेक्षां कमी रुंदीचा भाण कडा जाल्ये तुट- 
खेडी दरी. हायटंडम्घाल बहुतेक दर्‍्यांची नांवे याच रूढ 
अर्था आहेत. दक्षिणेत मोठाळे ओढे रुंद ष भोकळ्या दर्‍्यां- 
तून वहातात. या दस्यांनां ढेल म्हणतात, उ० छाइड्सडल, 
हायडेंडम़धन वाहात येणाऱ्या नद्या जेथें तांबडया रेताड 
दगडांनी आढडवलेल्य़ा आहेत तेथे या संडी विशष ठळफ़ 
अशा आहेत.ण्या खिंडीत छाइडचे धबधवे पडतात ती खिंड 
छोलडप्ध्ये प्रहयात आहे.पते मपिअनमध्ये समुद्रसपाटीपासून 
रे४हुज्ञार फुटांबरील डोंगरपठारावर पाणथळ जागा आहत, 
श्याचप्रमार्ण बेन सक्ट्॒हच्या शिखराषर ब भाणखी कांहीं पचे 

तांबर पाणळोटाच्या जागा आहेत. रुंद डोंगरपठारं पूर्वेभागांत 
पुल्य्लकरून आढळतात.पंशरिमेकडोल डोंगरांवर झढड' रिक 
कडन येणाऱ्या पावसाचा तडाखा बसत भलल्यामुळे, त्यांच्या 


कडा ळषकर झरतत!6. ज्या ठिकाणी डोगराबर हवेचा सवे 
बाजन परिणाम होतो तेथ त्यांच शंक्षाकार सुळळे बनतात. ढ० 
शिहोलेअन पवेत. कधी कधी या सुळक्यांची रांग असून हे 
पायथ्याझी भवे मिळले असतात ब रवी सुळक्यांचा 
समह मुख्य ढोबरापासुत वेगळा झाळेळा दिसून येतो 
3० पप्त क्याफ झरा. 


सरो व रें, (१) खोऱ्यांतील सरोवर:--हां खोऱ्यांतीळ 
झअतिजय खोलगट भागांत असतात. दऱ्यांत बफ गोठून त्या 
क्रियेने दरीच्या कडा ढांसळून हॉ सरोबर बतत असावा. 
हा सरोवरे अलीकडील भूस्तरकाळांतील अतावी. हा सरोवर 
चहुतेक हायलेंडच्या पाथविम भागांत आहेत. त्यांत लाकनेश़ 
हें ल्षोत मोठें आहे. दुत्तरी टे, आ, एरिच वगेरे. स्क्ॉट- 
छंडांतीळछ, लोपांड, काटून, ढबनेग, मरी आणि मोर हो 
सरोबरें रमणीय आहेत. (२) डोगरातोलळ सरांदर॑ः-हा 
लहान लहान असून संदे ठिकागी आहेत. हायलेंडच्या 
बायव्यभागांत यांची संख्या अतिशय ञाहे. (३) हिमनदी- 
गाळामुळे झालेली सरोवरः-या वर्गोतील लॉक स्केनी ह 
दक्षिणेकडील अतून क्रतिशय प्रेक्षणांय आहे. हायलेंडमध्यें 
यांची संख्या अर्गाणत आहे. (४) मेदानांतोल सरोवरं:--हा 
अगदीं उथळ असतात ध यांचा त्राकार लहान डबक्यापासन 
तो कित्येक चौरत मेल विस्ताराच्या मोठाल्या सरोवरा एवढा 
असतो. पूव आणे पब्धिभ समुद्र किनाऱ्यांचे स्वरूप एक- 
मेकांहून अगद भिन्न आहे. पूर्वाकनाऱ्याळडे लहान लहान 
खाड्या बऱ्याच आहेत. किनाऱ्याचा बहुतेक भाग सखळ 
असून त्याच्या समोर बेटें नाहीत. लागवडीची जञप्तीन अगदी 
समद्रसपाटीला लागन आहे. पश्चिदेत्त किनाऱ्यावर ठिक- 
ठिकाणीं समुद्राच्या पाण्याची लांब भाणि ळरुंद सरोवरे असन 
समुद्रछांठाशा जमीन एकदम तुहलेली आहे थ तसोर बेटांच्या 
रांगा आहेत. पंश्चिमकिनाऱ्याला जी पष्हछळ सरोवरे दिसतात 
ती खोरा होता. पूवी हेनिडोज बेटें आणि हायटंड हे दोन्ही 
भाग लमिनीने नोडले होते परंतु त्यामधली जमीन खाली 
गेल्यामुळे हे दोन्ही भाग बेगळे झाले. पाश्चमेकडील डोंग- 
राळ भागो पाऊस जास्त पडतो त्यामुळें ते डोंगर झरतात. 
देशाच्या कांही भागांत लोक शेतकरी व कांहा. भागांत 
धनगर भषाणि गुराखी भाहेत. हायटेंडमध्ये खनिज दर्ग्ये 
नलल्यासुळें उद्योगधद्यांची वाढ झालेली दिसत नाह. पर्मे 
कडील प्रांतांत पाव्या( स्लेटी )चे ठिसळ दगड पष्कळ 
आहेत. खेरीज जबूर, षाळामिश्रित, अचिअनू , तांबडे चाको- 
लेट रंगाचे, जुरसिक, पर्मेअन वगैरे जञातांचे दृगढ़ हेत 


पाथ्यिम आणि पर्वाळिनाऱ्याचे हधासान तारखे आह 
परतु उन्हाळ्यावाळ भाण हिवाळ्यांतील ४&वामानांत दोन्ही 
ठिकाणी फार फरक दिसून येतो. पृवेकिनाथ्याचे उष्णमान 
आंतील उष्णसानाऐेक्षां जास्त अत्तत, हिंवाळ्यांत देशांतीढ 
'उष्णब्लान समुद्वाकिनाऱ्याच्या उष्णब्नानापेक्षां नाह्त अहह, 


भ्न्ट > 


ल्कॉाटलड 


२५० १९७७-३५-२०. 


४. 


नेक्टेल्य वारे जुलळेपासून आक्टोबर आणि पुन्हा ढिर 

वरपासून फेब्रुवारीपर्यंत जोराने दाहतात. या महिन्या 
(य टा: के, ल -। ओय 

पाऊस अतिकाय जोराचा पडतो. म्राचेपासून 


नट “>> 


क 


च महिन्यांत हु्वत सतर्चे वषात याहत दोगळेपणा 
२७ 


य >. २. उ. 4 
सद अलते. 


कडे १०० इंदांवर असते. 


प/ 47.5 
9) 
ऱ्य 


स्कॉटळेंडची लोकसंख्या! (१९२४) ४८८१६३७. | 
संख्या मृत्युसल्येख्ाः जवळ जवळ दाढिपट आहे. तदर्म- 
लडमधील लोउरउस्ती तसवीत पातळ आणि डॅनाकेमधीळ 


सर्वात दाट माहे. 


या देह्यांत पुढोळ शहरे मोठी व ब्यापाराची आहेतः 


ग्ला&गो, एडिंबरो, डंडी, अवर्डाभ, पेजले, लीथ, गोंव्हन, 
ग्रॉनॉक, कोटव्रज, किल्मानीक, कि्काल्डि, पर्थ, 
हमिल्टन व म्रद्रवेळ.या देशांत बँक ऑफ स्कॉटळंड नांवाची 
बॅक ऑफ इंग्लंडलार्‌खी एक सोठी बँक भहे. आणि 
टिला सरकारी तनदादह्वे मिळालेली आहे. गोरगरि- 
बांना मदत ळरण्यारचे ळाम रिफारग्रशनपूर्वी चर्चे करीत 
असे. ज्यांनां भिक्षा मागण्याशिवाय दुसरा उपायच राहिल! 
नव्हता अश्वांनांच फक्त आपापल्या ताळक्ष्यामध्ये भिक्षा 
मागण्याची परवानगी मिळे. जे घट्ेकडरे असत त्यांच्यावर 
फार करडो नजर राहो. त्यामुळ इंग्लंडलःरखो देथ व्कंहाऊ- 
सेस न निघतां भिक्षाग्रहे निघाला. स.१५७९्या कायद्यान्वर्य 
वृद्ध आणि दुबळे यांचो यादी करून त्यांच्या मदतीसाठी 
प्रत्येक ताळुकथांतून कर वसूल करण्यास प्रारंभ झाला. परंतु 
ळोकांकडुन पुरेशी मदत न तिळाल्यालें या पद्धतीचा चांगला 
उपयोग झाल नाद्वी. म्हणून १८४५ साला दुतरा कायदा 
वरण्यांत आळा. या कायद्याप्रनार्णे एक बोडे नेमून त्याचं 
एडिंबरो हं सुख्य ठाणे केलें. पुढं १८९४ मध्ये साध्या 
बोडेंच्या जागी लो%ल,गव्हनेसेंट बोड स्थापन केले.या बोड!ने 
मदत करण्याच्या कार्मांत पूर्वीपेक्षा बरींच सुधारणा 
केली. अजारी लोकांताठी दवाखाने काहून कांहो ठिकाणा 
त्यांच्या घरी ओषधे पोहोचविण्याची व्यवस्था केळी ब 
बेड्यांच्यासाठी वेगळे दवाखाने बांचळे.सर्वे गरिबांच्या सुलांनां 
त्यांच्यापासून वेगळे ठेवून त्यांची खाण्यापिण्याची, शिक्षणाची 
निराळी व्यवस्था केळी. पुअर छा अन्वर्ये सांप्रत कांहॉ गरि- 
थांनां ञापल्या स्वतःच्या घरांट राहूनाहे सरकारी मदत 
मिळते. हा कायदा आरोश्युखात्याच्या दिवाणाच्या लाड्यांत 
आहे. त्याच्या हाताखाली लोकनियुक्त बोड ओफ गारहियन्स 
असंत. मोठी शहरें, गांवें व खडी यांचे गट करूर प्रत्येक 
गरांत एक एक बोडे आफ गार्ढियन्स नेसतात, ५९२ रसाला 
शि शिगाता एकंदर ३॥ कोट रु. गरिबांच्या पोषणाथे खचच 


», )९व्या झतकाच्या मध्यापर्टेत येथें कायमचें पोलिस. 
स््राह 


यंहादाष्ट्राय शानकोर. ( ख ) २७२ 
मडकडाचाममड नही हि 


त 
जूनयरत 
आणि नोंव्हुंडर महिन्यांत इशान्यवारे नेहमी पाहतात ५ 
असतो. 
शिपेळडील भायांत बहुदेऊ डगर असल्यानें येथील हृया 


पृषकडे पःक्‍साय प्रान २६ ६च ब पाधे- 


नघ्हतं.प्रस्येक जिल्ह्याछा आपाएळी संरक्षणाची ब्यवस्था . 


.स्क्रॉट्लंड 


ही क - प ., 


| करून घ्यावी लागे. त. 3३८५७ पासुन येथें कायमचे पोर्ळास 


शिक्ष ग.-शिक्षणाच्य़ा सोयीसाठा दुय्यम ब प्राथमिक 
शिक्षणाच्या झाळा बहुधां प्रत्येक गांवांतून आहेत. त्यविरील 
शिक्षकांची नेनणुक तहाहर्‍यात असते. इ. स.१८७रते१९१८ 
पर्यंत झालेल्या शिक्षणकाय यांनी प्राथमिक शिक्षण सर्वस्वी 
स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या हाता ठेवळें आहे. बयाच्या १४व्या 
व्षोपरयंत प्राथमिक शिक्षण ह॑ सक्तार्च आहे. रे ५ 
वर्षांपे£तच्या लहान पुळांसाठी बालवगे आहेत. सक्तीच्या 
शिक्षणाच्या खाजगी शाळांना सरकारी अँट झात्र मिळत 
नाठ्ी. १२ वर्षीच्या खाळाल सुलांनां मजुरी करण्यास बेदी 
आहे. तन १९२३ त २९०१ प्राथमिक शाळाव त्यांतून <1॥ 
ढक्ष विद्याथी होते. त्याखेरीज १०१मराध्यमिक शाळा भाहेत. 
तत्तेच आंधळे, सुके वगेरे छुलांसाठी ५१९२३ त १०८ प्राथ- 
भिक काळा द्वोत्या व त्यांत ८७६० बिद्यार्थी होते. खरीज 
याच दृञीच्या रेफप्रंटरी ब ओद्योगिक अश्या ३& शाळा 
होत्या, ट्रेगिंग कॉलेजे ७ होतीं. स्थानिक शिक्षणअधिकारी- 
नेंढळांत तरकार, पालक व शिक्षक यांचा पमावेश होतो. 
मथानेक, माध्यमिक ब दुय्यम अशा शिक्षणात फी नाहीं, 
ते म्रोकत मिळते. हुषार विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या कामी 
मदत करण्यासाठ, प्रवास, खार्णेपिर्णे वंगेरेसताठी देणग्या 
मिळता. जिल्हाशिक्षणमंडळ तः विद्यार्थ्यांना पुस्तकें विकत 
घेऊन देत. लट्वान मुलांसाठी सकाळदुपारच्या शाळा आहेत. 
दुय्यमदर्जाच्या शाळा १९२३ साली २६६ होत्या. या 
शाळांनां घरकारी ग्रँट मिळते. यांत ९६ हजार मुळें होती. 
हृ्छीं था देशांत सेट अडज, ग्ळासगो, अबडीन व एठिंबरो 
अशी चार विश्वविद्याळश आहेत; सन १९०६३ पर्ध्ये कार्नजीया 
घनाढ्याने २ कोटी रु. च्या फेडाचा ऐक ट्स्ट करून त्याचे 
व्याज विश्वविद्यालयाच्या सुधारणेत्त व विद्याथ्यांच्या मदतीस 
निस्मेनिम्मे देण्याचें ठरविळे आहे. हल्ला या देशांत शैकडा 
४ छोक रालिक भाषा बोलतात. 
शे त की.-येथ मोठमोठे जमीनदार अतून त्यांच्या 
जमीनीहि मोठ्या आहेत. परंतु क्षेतकोच्या दृष्टीने त्या फार 
महत्त्वाच्या नाहांत. सन १९२४ मध्यें या देशांतील एकंदर 
१५०७००० एकर जमीनीपैद्धा ३२७३००० एकर जमोन 
लागवडीखाडी होती. ह्या देश डोंगराळ असल्यामुळे बक्तीन- 
दाराचे ल्ह्ठान छह्वान विभाग करतां येत नाहीत. पृर्षी 
न धयीळ ल 4. आपापल्या अप्तीनीचा पूर्णपर्णे ब्रालक 
अलल्यासुळ दुसरा कोणी त्याच्या शेतीत स्ववच्रप्ण सुधा- 
ता करण्यात घजत नले. ही परिष्थिति १५७४८ त बदलली 
याव्या 
रष्याची पद्धत सुरू झालो. हल्ली हवा डा त मुळे | 
७६११० अमीनदाऱ्या ( ८ कची य, रात याता ही 
( ढहानमोठ्या ) आहेत. नुक्तेच एक . 


"०४० ्क््््क्किाकि्ति्ा ० ० ०ा नेमले हे. त्याने शेतकोचे शिक्षण व शोध लावण्या- 
साठा बऱ्याच रकमा खर्ची घातल्या आहेत. तर्सेच मथ्छो- 
मार, अंगळ ब शेता यांसाठी डेव्हलपर फंडांतून सरकारलें 
१५ लक्ष हु. मदत केली आहे. फक्त लन १ ९२४ या एकाच 
साळा या देशांन नातळोच्या व्यापारावर ४ ६ कोटी रु. चो 
उलाढ[ल केलो. पिकांत बाली हें पौक मुख्प असुन, ओट, 
गहू, कडधान्ये ब वाटाणे हां पिक्रेहि होतात, बटाटे, कोबी 
बंगेरे भाजीपालाहि कराच पिकतो. फळबागा आणि जंगलाहे 
बरेच आहे. १९२४ साला ६९ लक्ष मेंढ्या व १२ लक्ष गाई- 
5 होते. 

का ल वे. --येथे कॅलेडोनियन, क्रिनन, फोथे आंणि 
छाइड आाणि युनियन असे प्रमुख कालऱे आहेत. केलेडोनि- 
अन आणि क्रिनन हे दोन्ही कालवे सरकारनें बांधले आहेत. 
१९०५ साला १८४ मेल लांबीचे कालवे होते. सन १८१२ 
त पालेमटच्या परवानर्यानें किलमारन्यकपापुट टनपर्यंत 
(१० भेल) पाहिला नाग्याडीचा रल्वा बांधला, या आगगा- 


करण्यासाठी दुतरा रस्ता बांधला. १९१० साली रेल्वे कृंप- 
न्यांचें भांडजल १८५०००००० पौड होतें व आगगाडीच्या 
मार्गाची एकंद्र लांबी ३८४४ मैल होती. 

खा णी.--कोळता आणि लोखष्ट हे येथोल मुख्य खनिज- 
पदार्थे असून यांच्या खाणी जवळ अवळ आहित. लनार्क 
शायरमधील खाणो सवात मोठ्या आहित, सवे देशांत उत्पन्न 
होणाऱ्या कोळशापैका जवळ अवळ निमा कोळसा येथील 
खाणीतून निघतो,आणखी फाइफशायर,आयरशायर,स्टॉलग- 
शायर, आणि मिडलोथिअन, लिनलिथगो, हड्रिंगटन,डंबाटेन, 
छेरुमन्नत किन्नास, इंफ्रान, रेनफ़थू, आर्गाइल आगि पिंबल्स 
या भागांतहि कोळशाच्या खाणी आहेत. सन १९०५ 
मर्थ्ये कोळशाच्या आणि लोखंडाच्या खाणीची संख्य़ा ४९२ 
होती. स. १७६० मध्ये करोन नांवाचे लोखडाचे कारखाने 
निघाल्यापासून या धैद्याची चांगळी वाढ होऊ लागली आणि 
आगगाड्या झाल्य़ापासून "पिंग आयेन” तयार करण्याचे 
कारखाने भरभराटीत आले. तरासरी हे वर लोखंड ळोळ- 
याच्या खाणीत सांपडते. आयर, लंनार्क, रेनफ़रयू, लिन- 
लिथगो, डंबा्टन, फाइफ, ।मिडल्योथेभन आणि शटाळेंग या 
कोंटीत लोखंडाच्या खाण, आहेत व यांपैकी पाहिल्या तीन 
ख्षाणींत सर्वात ज्ञास्त लोखंड निघते. कोळता आणि लोखंड 
यांशिवाय एक प्रकारचें खडकांतून निघणारे तेळ, मुशीची 
मातो, प्रेनाइट, चुनखडी, फरशांचे दगड, बाळूचे दगड, 
अशुद्ध शिसे, सोनं, व जस्त हे खनिज पदार्थ या देशांत 
भाढळतात. 

ओर खाने, लोकर आणि लॉकरराचें विणकामः---१९ घ्या 
येतकापर्यंत छोकरीचे कापड हातांनीच विणीत अतत. ह 
कापड गरीब लोक वापरात. श्रीभत छोकांनां लागणारे चांगछे 
कापड हंग्ढंड आणि फ़ान्स या ।6काणांहून यरेत असे. १९या 

श्र 


महाराष्ट्रीय शानकोश. (स ) २४२ 


! कारखाने फार 
! शतकाच्या अखेरपथत इतर . देशांत आणि इंग्लंडमध्यहि 
! पाठविण्यांत येत अत्ते. या घेद्याला उत्तेजन देण्यासाठी 


, करण्याचे कारखानेहि 
| क्रिया इंग्लंडमधून येथ 
ड्यांनां त्यावेळीं घोडे जुंपात. स.१८३१ त उतारूंची नेञाण | 


स्कॉटलंड 


पपपपपपपपपपणणणणणणलिलललस------ 
| शतकांत कापड विणण्याची अत्रे निघाल्यापासून या! 
धंद्याचा वाढ होऊ लागली, तागाचे कापड . विणण्याचे 
जुने असून येथोल .कापड १६ व्या 


१६८६ साला, गरीब लोक खेरींजकरून बाकाच्या सर्ई 
लोकांचा प्रेते देशांत तयार केलेओेया साध्या तागाच्या कप- 
च्यांतच गुंडाळून पुरला पाहिजेत असा कायदा केला होता. 
सर्वोत मोठाळे कारखाने फोरफार, पर्थ, फाइफ आणि अब- 
डीन या कोंटींमर्ध्ये आहेत. सन १५७९ मध्ये एका 
इंग्लिश कंपनीने रॉथसे येथ पाहिली कापसाची गिरणी सुरू 
केलो. हल्ली हे कारखाने पुष्कळ निघाळे आहेत, पेजली आणि 
ग्लासगो या ठिकाणी रेशमाचे कापड विणण्याचे कारखाने 
आहेत. याखरीज जाळीचे पढदे करण्याचे, आणि मोजे तयार 
निघालेले आहेत. ह्वारू गाळण्याची 
आलो. १९ व्या शतकाच्या आरंभा, 
दारू कमी तयार व्हावी म्हणन जास्त कर वाढविंण्यांत 
आल! होता, परंतु पुर्ढे कर कमी झाल्याबरोबर ठेकेदारांची 
संख्या वाढलो. युनायटेड किंगडमभधाल दारूच्या कारखा- 


! न्यांपेका ४ कारखाने स्कॉटलंडमध्ये आहेत. 


कागद तयार करण्याचे, लेखनताहित्याचे आणि मुद्रणा- 
चाहे कारखाने आहेत. पहिला कागदाचा दारखाना १३६ ७५ 
मध्ये डाल्री येथ निघाला. ग्लासगो आणि अबडींन येथीळ 
छापखाने प्रोठाले आहेत. साखरेचे, मेणकापडाचे भाणि 
* लिनोलिअम 'चे कारखाने आअहत.रासायानेंक द्रव्ये करण्याचें 
भल्य ठिकाण ग्लासगो हे आहे.१९०३ साली ४० ३९६२८०७ 
प/ड किंमतीच्या मालाची आयात झाली आणि२२३०१११८ 
पॉड किंमतीच्या मालाची निग्त झाली, ग्लासगो, लीथ, 
प्रंगमौथ,डंडी, प्रीनॉक, मेथिल, अबर्डीन, गॅटन, बनेटिसळेंड, 
अडोसन ह मुख्य बंदरे आहेत. छू 
व मे.--बहुतेक लोक ख्रिस्ती वर्माच्या प्रेसबिटेरिअन 
पंथाचे आहेत. ह्या पंथाचे पहिळे चर्च १५६० साला स्थापंन 
झालें. बर्मिक खटले निवडण्यासाठी ७५० सभासदांची एंक 
जनरळ असंडलो आहे. पाद्यांनी चालविलेल्या छांहीं शाळा ब 
कॉलेजे आहेत. र 
पालेमेटचाराज्यकारभा र.-इ. स. १७०५ च्या 
युनिअन अॅक्टाप्रमाणे ल्हटळंडमधील पा्ढमेट मोडून ह्वा 
इंग्लंडचा आणि स्केटलंडचा राज्यकारभार एकत्र झालेला 
आहे. प्रथम स्कॉटळंडचे प्रतिनिधी म्हणून 'होस आफ लाई? 
सर्भत१६लाडे आणि 'होस आफ कॉमन्स? सर्भेतश५ सभासद 
पाठविण्यांत येत अक्तत. १८३२ च्या सुधारणाकायद्यार्ने 
कॉमन्स सभासदांची संख्य! ५३ करण्यांत आली.१८६७ च्या 
सुधारणांनीं ही संख्या साठ होऊन त्यांपैका दोन सभातह्‌ 
विश्वविद्यालयातर्फे निवडून येत अतत. १८८५ मध्ये सभास- 
दांची संख्या ७२ झ्ञाली. <पालमेटमधीळ कामकार्नांची सवे 


-स्काटलळड 


न्यवर्था १८८५ पासन स्कॉटलंडकरितां नेमलेला सेक्रेटरी 
पाहता युन अन पासन स्काटलड आणि इग्लंड या द्न्हा 
देशांचे छायदे घहुतक एकच झालल आहह अस्सलबज[बणी 
छरण्पाची पद्धात थाडा बहुत नॅगळा महू एवढंच. शंरान 
छोटीज इनर आणि शटर होस. असे दोन पोटभाग आहेत 

ब या दोन्ह भागासाठ!। तरा न्यायाधीहा आदत. सव देशात 

हे कोट मुख्य आहे. या कोटावरीळ अपील ' हात आफ 

लाडत ! कडे चालते. प्रत्येक कोंटातील खटले चालविण्याच 

काम तेथील शेरीफकडे असतं. याच्या कोटाताल ज्युराच 

दिलेल्या निकालळांत हायकोटांस सहसा ह!त घालता. यंत 

नाहां.खेरीज बरो म्य़ाजिस्ट्रेट व जस्टिस ऑफ घी पास देहि 

किरकोळ गुन्ह्यांची चौक्शो करतात. 

स्थानिक राज्य.र्‍र्‍यासाठा 


१८८९ मर्ध्ये लोकल 


महाराष्ट्रीय हानकोश. ( ख ) «४४ 


गव्हूभेट अँक्ट नांवाचा इंग्लंडच्या त्याच नांवाच्या काय- | 
: गाळिक होती. दक्षिणेकडील कांहीं भागांत खिस्ती थप्तांची 


हाच्या धर्तीवर एक कायदा पास झाला. यामुळ ठिकठिका- 
णच्या कोंटाभ्ध्ये कोम्सिळे निमीण केलीं व त्यांच्या हाती 
स्थानिक स्वराज्याचा अधिकार दिला. हे अंबिकार बहुतक 
पत्राच्या कमिशनर आफ सष्ठांय अंढ' राड ट्रृस्टांज यांच्या 


हातातीळ अधिकारांसारखेच होते. गतर ( १८९४ ) एक 
' त्यांच्या नांवावरून यास स्कॉटलंड दे नांव पडले.ते रानटी पण 


लोकल गव्हर्धेटचा कायदा झाला. त्यांत एक सरकारी वाढ 
असन, सेक्रेटरी फॉर स्कॉटलंड हा त्याचा अध्यक्ष व ५ सर- 
कारनियुक्त अधिकारी द्वोते. नंतर त्यांत सुधारणा हाऊन 
दरेक पंरिश( पेटा )ला एक एक बोडे दिले व त्याच्या हाता 
स्थानिक स्वराज्याचा. दृक दिळा. १९२१ साला मश ८६९ 
चारेक बोर्डे होती. या खेरीज देशांत म्युनिलिपाठिरय| असून 
स्यांनां शंग्लडांतील म्युनिसपल.प्रमार्णेच हक्क आहेत.याशिवाय 
(सनदी गां4 ) म्हणून मोठां गादे आहेत. सरदारांचा, 
नह्ागीरद्वारांचा, खास राजाचा, पालमेटची व पोलिसांचा 
बग्म असे यांचे पांच वग केळे असन त्यांनां स्थानिक स्वरा- 
ऊप्राचे अधिकार असन पालमेटांत प्रतिनिधि निवडून देण्पाचा 
भ्षधिकार आह. हा १ग्म एकद्र १६ आहत. यांच्याखराज 
३३ कोटी (जिल्ह्या) आहेत. ५० हृजार लोकवस्तांच्या वरील 
श्रांवांनां बजे गणण्यांत येत. या. देशाला पालेमटांत स्रिया 
प्रतिरिधि म्हणून निबडण्याचा ददक्क मिळाला आहे.मतदारांचा 
हक इंग्लंडप्रमागेंच आहे. सन १९२४ मध्ये निरनिराळ्या 
करांचे उत्पन्न १७॥ कोटो रुपये झाले, त्याचा विनियोग 
शिक्षण,गरीबांच्या सोयी,पोळीःउ व इतर खाता थांकडे झाला. 
सरकारी खात्यांतील कांहीं खाती व व्यापारी मेडळ्यांतील 
कांही मंडळ्या यांच्यामधीळ नोकरांनां सर्क्तांनें भायुष्याचा 
बिम्ता उतरावा छागतो, हो एक फायद्याची गोष्ट आह. 
*कोंटी/हा राजकीय कारभाराचा सर्वात मोठा घटक होय. 
गा दोंटॉर्चे क्षेत्रफळ सरकारी किंव! राजव्ीय सोइताठी कमी 
आहत करतां येत. कोटीचा सवोत मोठा अधिकारी लोड 
ळेफ्टनॅट अच्तो. ही जागा १ ७८ रेपासून चालत आळेलळी आहे. 
ही. नेमधूक हाजा करता. ही बहुतेक बिनप्रगार! मच्वते. 


स्कॉटळंर 

ह ति हा क्ष.-श्‍ळॉटलेंड हु इंग्ळंडच्या उत्तरेल असून 
ज्ांभ्रतच्य़ा प्रेट्रिटनचा उत्तरार्ध आहे. तें खुमारें २२० 
वषापर्वी स्वतंत्र राज्य होते. यांतील छोळडत ( सत््रल प्रद- 
छांतीळ रहिवासी) छोक व इंग्रज ह एकाच वशांताल जाहेत; 
ल्ञाश्र उत्तरेकडील हायलंडर्स (पहाडी) हे आयरिश लोक 
ज्या वैशांतील आहेत त्यांच्या एका शाखंतील असून गालिक 
भाषा बोलतात. प्रावींन काळी जेव्हां रोमन लोकांती स्कॉट- 
छंडवर स्वाऱ्या केल्या तेव्हां (इ. स. ७८-८२, तेथे केल्टिक 
भाषेपेडा बालिक, ब्रिटानिक इत्यादि पोटभाषा बोलणार 
लोक रहात होते.तत्पूशीची य़ा देशाची निर्णायक ऐतट्टासिक 
माहिती आढळत नाही. स्कॉटलंडांत कांही प्राचीन शिला- 
छेख आढळ्तात, पण त्यांचा या माहितीच्या क!मी काहा 
उपयोग नाही. पिक्ष्ट नांवाची एक जात तेव्हां होती पण ती 
घळ कोणत्या बँद्याची ठ॑ समजत नाही, तिचीहि भाषा 
अंधुक ढल्पता पतराधण्यापक्षा राशन स्वाऱ्यांचा परिणाम या 
देशांबर दिशेष व कायमचा असा कोणताच घडला नाहव. 
या छोकांनी किह्ल, तडका वंथेरे बांध्रश्याचा उदछख आढळता 
पिकट व स्कॉट हे प्रथमतः आयंढडमवून या दशात आले 


शर होते. रोमन लोकांना मजबत तट वंगेर बाधून त्यांना 
दुर ठेविल द्वोत. पण पुढ रान लोक ब्रिटन सोडन जाताच 
हे पिकट व स्कॉट लोक रोमनांनी बांधलेल्या भिती फोडून 
ब्रिटनच्या लोकांस उपद्रव देऊं लागले. तेव्हां मिटन लोकांनी 


। रोमनांची मदत मागितली च त्यांनी तातुरते पिकट, स्कॉट 


यांनां हांकळुून दिले;पण पुढें स. ४9०त रोमनांनी ब्रिटनांचा 
कायभचा त्याय केला,तेव्हां ब्रिटन लोकांनी अगल्सनां[म्हूणजे 
आजच्य। इंग्रजांच्या पर्थञांनां) मदतीत बोलाविले. या सुमा” 
राह स्कॉटळंडांत अराजकता माजन इकोट, पिकट, २गल्त 


, षेवेरे रानटी टोळ्यांनी घटगूस घातला, त्यांत. शेबटा ८ग- 
! ह्सनी केल्टांनां उत्त(कडे ब्हूणजे हायळेंडकडे पिट'ळन 


. खित्ती धर्म रोमन धाचा होता. 


दक्षिणेकडील छोटेंड नांवाचा प्रदेश आपल्या ताढ्य़ांत ठेवला. 
चौथ्या शतकाच्या सुमारास पिकट लोकांत खिस्ती धमोचा 
प्रसार होऊं ळागळा. कोळंबा नांवाच्या एका आर्यारिष्ष 
पाद्याने (५६५) या देशांत पाद्यांसाठी एक ठाणे बांधल, 
तेथूनच इंग्लंडम्य पाद्री लोक धमेप्रतारास जात.ळोलेंडमधाळ 
झअगलत उफ इंग्रांच्या ब स्कॉट लोकांच्या शरीरसंबंधारन 
त्या भागांत इंग्रज रक्कार्चे ब चालीरीता'च॑ मिश्रण विशेष 
वाढल. या मिश्र रक्ताच्या लोकांनी पश्चिभ यरोपीय सरकू 
तीचा प्रसार स्काटळंडांत केळा, लोळेंडच्या आत्तपास ग्किट, 
स्कॉट, वेल्श या लोकांची रज्ये होतो. यावेळी या देशांतीळ 
र सन ४३१ मध्ये रोमच्या 
पोपर्न “श्रद्धावान स्कॉट ळोकांताठी?” पाहिळा बिशप "मून 
पाठविला होता. त्यायेतर बर सांगितलेल्या कोळंबार्न पिकट 
दाजाळाच फ्रिल्ली धर्मांची दीक्षा विही, वाड्या वेळेपावून 


श्कारळड 


महाराष्ट्र हानकोषा. (स ) २०५ 
1. 8 क ० क ळत 


स्कॉटलंड 


इ. स. ७१० पर्यंत ह्कॉटलंडमर्चांल खिल्ली धर्मे भावा प्रोटि- 
स्टंट वळणावर होता; पोपला या काळांत फारसा मान 
मिळत नसे. पुढें मात्र त्याची सत्ता या देल्यांत सुरू झालो 
इंप्रज व स्कॉट यांचा झगडा चाळू असतांना इंग्रज राज्ञा 
एडवडे धो एल्डर यानें आपली बरीच सत्ता स्कॉट लोकांवर 
बसविली.ब त्याला त्या लोकांनी आपला-नाइलाजानॅ-पालक 
म्हणून कबूल केळें.तरी एण एडवडंचा वंश व स्कॉट यांच्यांत 
सतत झगडे चालूच होते व त्यांत स्क्रॉट लोक वारंवार डेन 
लोकांची कुमक घेत अतत. त्यामुळें एडमंड या इंग्रज राज्ञान 
(९४०) स्कॉट राजा पाहिला मालकभन याला कंबलेंड प्रांत 
देऊन मित्र करून घेतलें. तसाच दुसरा एक स्कॉट राज्ञा 
केनेथ याळा नादोत्रिया प्रांत मिळाला. त्यामुळे केनेथनें आप. 
ल्याला इंग्रज राजाचा मांडलिक म्हणून कबूल केले.या प्रांतांत 
एडिंबरो असलप्राने तेथे स्कॉट राजांनी आपली राजधानी 
केळी. या. वेळी स्कॉटळंडमधील बरो(सनदी गांव)मधील 
घरेद्वाज लोळ आपला स्थानिक राज्यकारभार करण्याचा 
हक्क मागू लागळे. या. सुमारास पिक्ट ब हकॉट यांच्यांदील 
तंट्याचा निकाल लागून केनेथरने पिक्ट राज्याचा नाश 
केला, मात्र या दोंन राजघराण्यांत शरीरलंबंध होऊं ळाग- 
ह्यार्य त्यांच्यांतील वैराचा जोर थोडाला कझमी झाला. वेल्ण 
लोकांनींहि या दोत जातीच्या ळोकांशी या सुमारास शर्रार- 
सबंध ळरण्याच सुरू केलं. इंग्रज लोकांची या देशांतील राज- 
कीय स्वतंत्र सत्ता जरी पुष्कळ कमी झाली होती, तरी 
त्यांचा जमीनदार वगे शिल्लक होता; तो ब त्यांच्या जमीन- 
दाऱ्या पुढ दोन चार शतके या देशांत शाबूत राहिल्या. 
त्यांच्या अमीती स्कॉटिश लोक कसत असत आणि याच 
सुद्दयावर पुढे ह्कॉटलंड हा देश टंग्लंडन| मांडलिक देश 
आहे असं इंग्लंडचे म्हणणे पडे. परतु स्कॉटलंडचे राजे 0 
नाझबूल करीत व प्रतंगविश्षी त्यासाठां लढायाहे करीत. 
मध्यल्कॉटलंडमर्घाल इंग्रजी मिश्र रक्ताचो प्रजा म़!त्र 
आपल्या या स्कॉट आणि केल्ट राजांशी राजनिष्ठ राहिली, 
केनेथनेतर दुसऱ्या मालकभपर्यंत (१०३४)त्क!टिश गादीवर 
बरेच राजे बतले. परंतु त्यांची फारशी माहिती आढळत 
चाही. या माळकमड्या वेदांत ग्रादीबद्दलचा तेट! पुढें एक 
शतकापर्यंत चालला होता. मालकमचा वैश पुडे इंग्लंडवर 
बराच अवलंबूत राहू लागला.त्याच्या झणण्याप्रमाणे तिसऱ्या 
भालकम राजाची बायको ही इंग्लंढच्या जून्या राजघराण्प्रां- 
तील असल्याने, स्कीटळंडच्या राजकी!य,तामाजिकव घामिक 
बाबतीत थोडीशी इंग्रज समाजाची छाया पडली. नोर्भन 
होकांच्या इंग्ळंडवरील सारोबा फायदा घेऊन मालकमनें 
आवळा राज्य़ाव्रेस्तार बराच केला व इंग्हंडच्या उत्तरेकडील 
कांह प्रांत जिंके. त्यामुळे इंग्रज्ञांढय़ा व त्याच्या अनेक 
झटापटी क्ञाह्य़ा. य्राच्या बायकाने धघपसोच्या बाबतीत 
करोर्ही लुघारणा केल्या, परंतु त्यांमुळे ती केल्ट ळोकांनां 
कारन अप्रिय झाळी, हिचा पुळपा ए५तर हु. पुढे .शादीवर 


आला (१०६९) व त्याचा वैश्य बराच काळ टिकला. त्यामुळे 
स्कॉटलंडच्या या राजवशांत इंग्रज रक्ताची भेतळ झाळी व 
गालिक रक्त कमी होऊं लागलं एवढंच नाहा. तर पढील 
कोगत्याहि स्कॉटिश राजाला गालिक भाषाहि येहनाशी झाली. 
तिसर! मालकम व एडगर यांनीं इंप्रज राजा दिल्यन रूफस 
याला आपला सार्वभोम कबुल केलं होते.एडगरची.बहोण हा 
इंग्ळंडच्या पाहिल्या ददेनरीला दिली होती.एडगरनंतर त्या'च्या 
अलेक्झांडर ( पहिला ) नांवाच्या भावाच्या राजवरटांत बेल्ट 
लोळांशी लढाया, व स्कॉटलंडांत इंप्रज बिशपांचें ,भागमन 
वगेरे गोष्टी घडल्या. अछेक्ांडरचा भाऊ डेव्हिड यान इंग्लं 
डांत विद्याभ्यास केला(११२४). त्याच्या कारकीदीत अग्लो- 
नार्मन लोकांचें च आचारअिचारांचं प्रस्थ स्कॉटलंडसर्ष्य फार 
माजले. त्यांच्या साहाय्यानें त्यानं एक जुनं मोराई नांवार्चे 
संस्थान खालसा करून त्यांत इंग्रज, नॉमचे व स्कॉट लोकांनां 
जप्तीची दिल्या. याचे ब इंग्लंड उ स. ११३५ त बांकर्डे येऊन 
यानें इंग्लंडवर त्वारी कुली आणि नादंबरलंड, कंबछेड वगरे 
परगणे जिंकले. पण इंग्रज राजा स्टीफन याने त्याच्याशी न 
लढतां तह कला. डेव्हिडच्या मरणानंतर (११५३ ) स्कॉट 
लंडांत पुन्हां अराजकता माजली. डेव्हिड. हाच स्कॉटळंडचा 
निमोणकर्ता होय. घर्म,शेतकी, स्थापत्य इत्यादि गोष्टींत त्यार्ने 
पु०८ळ सुधारणा केल्या. जमीनदारांचा वग त्यार्ने भरभराटीस 
आणला.यावेळीं कुळें आपला खंड धान्याच्या स्वरूपांत भरीत 
ब मालकासाठीं लढाईत काम करीत. त्यामुळें शेतकऱ्यांचे 
(कुळांचे) देंगे वगेरे स्डॉटलंडांत फारसे उत्पन्न होत नसत. 
आपल्याकडील प्रामरपचायतीप्रमाणे तेथें लोकनियुक्त पेरा- 
यती असून त्यांच्या हातांत न्याय, बाजार, कायदे करणे, 
म्युनिलिपालिट्या चालविण वगेरे गोष्टीं असत्‌. एकंद्रीत या 
पंचायती म्हणजे सांप्रतच्य़ा पालेप्रेटाचें सूक्ष्पर्बांज होते. 
स्कॉाटलंडच्या सनदशीर चळवळीचा इतिहास इंग्लंडप्रमार्गे 
सुसगत उपलब्ध होत नाहां. त्या वेळा प्रजेवर फार0 कर 
नव्हते नवीन राजा आला म्हणजे एकंद्र सरकारी कामाच्या 
पद्धतांत थोडा फरक होह. रोमन कायदा व पंचा(ज्यूरी )चा 
पद्धत अंमलांत होती. प्रथम भिक्षुकांचे मठ म्हणजे शिक्ष- 
णाच्या शाळा होत्या. पुढे हायस्कुल व गाण्याच्या शाळा 
निघ:ल्या. डेव्हिडपासून अलेक्झांडर ( तिसरा ) पर्येत स्कोर- 
लेडची उत्तरोत्तर भरभरार होत होती. ढेष्हेडचा मुगा 
विल्यम बी लायन (११५५१--१२१४ ) याने फान्सची दोस्ती 
संपादली, त्याच्या वेळी सरकार (राजकारण) ष मिक्षुक वर्श 
(अमे) यांच्यांत तेरा भाजला. तसाच सरहद्दीवरून इंग्लंड शाह 
तंटा माजला. त्यांत विल्यमचा पराभअ होऊन त्यानें इंग्ल- 
हच्य़ा राजाचें मांडलिकत्व कबूल केळे. पग पुढ बर्मयुद्धाच्या 
खर्चासाठी इंग्रज राज्ञाने ( रिचडे) आपल तार्वेभीमत्व स्कोट 
राजास विकून टाकलें, विह्यमचा नांतू तिसरा अलेक्झांडर 
अज्ञान असतां द्रवारी लोकांनीं. देशांत धुमाकूळ माजविला, 
त्याच्या मृत्यूजतर (१२८६) $लंडचे चांमळे दिवत शेव 


स्काट्लंड 


साधारण. 


गादीच्या वारताबद्दळ तंटेवखेंडे तरू झाले. त्याचा 


भर्यकर कत्तल केळी (१२९६ ); आणि ल्कॉंटलळंडचा कारमार 
एळा इंग्लिश कोन्सिलाच्या ताब्यांत दिळा.पण त्यामुळें मानी 
स्काट लोक चिडले ब त्यांनी पुष्कळ वर्षेप्येत इंग्लंड्शी 
स्वातंत्र्याथे झगड! चालू ठेवला. त्यांत प्रथम विल्य्रस वाळेस 
या झर पुरुषानं भाग घेऊन इंग्लंडांत दंगळ साजविली, पण 
शेवट त्याचा पराभव होऊन त्याक्का सात वर्षे अज्ञातवास 
पत्करावा हागला.त्यानंतर विश्वाश्तवाताने तो पकडळ! जाऊन 
इप्रजाना त्याला फांशी दिल (१३०५). तरीहि स्कॉट लोक 
एडवडेळा शरण जाईनात.त्य़ांनी बंडखोरी वालविली होतीच 
त्यांत रॉबट त्रूत्त ह्वा मुख्य होता.त्याने तर स.१३०६त स्वतःत 
त्काटलडच्या गादोवर राज्याभिषेकाहे करून घेतळा. तेव्हां 
एढडत्रडेंन त्याच्यावर ह्वारी, करून त्याचा पराभव केला व 
६्काटळंडांत भ्यकर जाळपोळ त ळुटालट केली; परंत इत- 
क्यांत एडवडं (पहिळा) मेला. त्यामुळें त्रुतने पुन्हां इंग्लंडला 
त्रास दुण्यात सुरवात केलो आणि तीन वषात त्यानं सवे 
स्कॉटलंड परत मिळविले. 

अशा रीता जरी स्कॉटलंडने आपले स्वातंऊ्य मिळविले 
तथापि. त्यासाठी त्याला फारच नुकसान सोसावे लागे 
इंप्रज लोकांनी €्काटलेडच्या तरहह्ीवर धुमाकळ घातळा 
स्कॉटलडच्या मध्यभागात सरदारांभध्यरं भयंकर कलदद माजले 
रोबर्ट ब्रूत जर बरींच वर्षे वांचला असतां तर त्या द्वा 
बेंडाळी मोडून शांतता प्रस्थापित करण्याचा यशस्वी प्रयत्न 
कळा अतता. पण सन १३२९ मध्ये तो वारला व त्याच्या 
मागून त्याचा अल्पवयी सुलगा दुसरा डेव्हिड हा गाडीवर 
बत्तला. हृ पद्धातांच पुन्हां बेलियलप्रभाते सरदारांना बंडाळी 
आरभढा.डाषहूड वयांत येतांच त्यानें आपल्या हातांत राज्य- 
सूत्रे घेतली पण तो अगर्दांच नालायक ठरला. सन 3३ ४६त 
ढेढिहूढन इंग्लंडवर स्वारी करण्याचा प्रयत्न केल! , पण त्यांत 
त्यांला हार खाबी लागली व तो. बंदीवान झाला, त्याच्या 
गैरहृजेरांत, स्टुभड हा! रीजट म्हणून राज्यकारभार 
पह्ात असं. १३५० त डढहृड्चा खुटका झाली, नंतर त्यानें 
भ्रापल्या माग इग्हड व ल्काटलडची राज्यें एक व्हावी 
अशा प्रकारची खटपट केळ. पण ल्कॉट लोकांनी तिला तांत्र 
निरोध केला. १३१७१) ताळी डेठिहृड तरण पावला. त्याच्या- 


महाराष्ट्रीय शानका. (स ) २७६ 
म्य न्यावा मान 
१०० वर्षेपयेत स्कॉटलंड व इंग्लंड यांचे 
होते, ते आतां बिघडलं. अलेक्झांडरला मुलगा नतल्यानें 
निक!ल 
इंग्रञ राजा एढवडं याने (आपण स्कॉटलंडचे सावेभौम आहे 
या नात्याने ) करून जॉन बेलियळ याला गादीवर बसाविळे 
(१९९९२). ञनर्ले ळोकांच्या कांही हक्कांत हात घाळून त्यांनां 
चिडविळे,त्यामुळे तो फ्रान्सशी लढण्यास जात असतां,लोकांनी 
(इंग्छडरचें अधिराज्य उधळून देण्याच्या इच्छेने) जॉनचे मिश्र 
र्जे इंग्लंड त्यावर सवारी केली. पुढं तांत भॉननोहे भाग घेतला. 
त्यावेळी एडवडेने जोनचा पराभव करून स्कोटलंडांतील 
एढिंबरो,पथ्थ वर्गेरे शहरं कार्बाज केलीं व लट करून लोकांची 


'ख्कॉट्लड 


नतर दुसरा रांबटे स्टुअड हा गादीवर वतळ.त्याने इंग्लडशी 
सामाचे धारण १३८२ पर्यंत ठेवलें. पण पढे क्रेचांच्या घाळ 
दपटशाहने त्याला इंग्लंड्शी युद्धाकरतां ऐैन्य पाठवावे 
छायळ पण फ्रेच व ल्कॉंट यांचा पराभव झाला. रोंबडे 
१२७० साला वारला, व त्याचा मुलगा तिसरा रॉबटे गादी- 
वर आळा, पण याख्या दुर्बेल कारकीदीत बंडाळीशिवाय 
इतर काहा घडल नाही. त्यानंतर १४५१ सालीं मॅक्डोनल्ड 
सरदारांना इंग्लड्शी संगनसत करून स्कॉटलंडवर स्वारी 
करण्याचा घाट घातला पण अले झफ सारने त्यांचा परा- 
भव केल्यामुळे त्काटलंडवर आलेलं संकट टळले 
पाहिला नेम्त स्कॉटळेंडच्या गादीवर बतल्यापा न स्कॉट- 
रडला] बर दिवल लाभण्यास सुरवात झाली. जेक्ष्तर्ने आपल्या 
घडाडाच्या घोरणानं स्कॉटलंडमध्ये कांही. काळ शांतता 
प्रस्थापित केली. पण त्याचा खून होतांच पुन्हां देशांत 
इढाळी सुरू झालो. पहिल्या ज्ञेम्तनंतर जे पांच सहा राजे 
स्क्राटलंडच्या गादीवर बसले त्या सवाना कांही काळ तरी- 
सज्ञान होइपावेता-रीजंटच्या देखरेखीखालां काढावा लागला 
स्वतः पाहिह्या जेम्सलाहि कराच वर्षे अज्ञानाव्त्थेत १ नभर- 
केदेंत काढावी लागलां. अशी स्थिति असह्यानें रीजंटांच्या 
हातून जो राज्याचा गेरवाजवी कारभार करण्यांत येई त्याचे 
परिणास निल्तरण्यांतच स्टुअट राजांचा काळ ज्ञात असे. 
तशांतच सरदार वर्गांची अधिकारलालसा व परस्परांतील 
कलह यांसुळं या राजांनां कांहीं करतां येत नसे. नाही 
म्हणावयाला तित्तऱ्या क्षेस्सच्या कारकीर्दीत काय तो स्काट- 
ढडच्या राज्यांत, नेम्तळा हुंब्यादाखल मिळालेल्या, भा$नी- 
व शटळड या देशांची भर पडला. स्टुझअटं राजाच्या कारका 
दात बर्च चांगले कायदे करण्यांत आले पण ते कायदे 
अमडात आणण्यात लागणार! तत्ता भात्र त्यांच्यापाशी नल 
त्यामुळ, चांगल्या कायद्यांचे इष्ट परिणाम घडन भाले 
नाहात. जशा उत्कृष्ट कायद्यांमर्थ्य यानव्हासरथांच्या स्थाप 
नचा कायदा महत्त्वाचा होय, या कायद्याने पाहिल्या जेफ्तच्य 
कारकादात,सट अड्थज युनिर्व्हातटी स्थापन करण्यांत भली 
ब पाचव्या ज्ञेम्सच्या कारकीदीत कालेज ओफ ज[स्ट्त उघ- 
उण्यात आढ. पांचव्या जेम्तच्या कारकांदाःत भगोद्रच 
बाद झालेल्या स्कॉटळंड'च्या लोकांमध्ये झाणखी एक 
दुडाच कारण उत्पन्न झालें. त॑ म्हूणञे एपंल्कापसी ब प्रेस- 
बटर बसपथ बांच्यामधोळ क्षगडा हे होय. राजे लोकांचा 
कल एपीस्कोप्सांकडे तर जनतेचा कळ भ्रलबिटेरियन धमी- 
पण च याया 
"४ चे व ऐहिक सत्ता,दोन्ही 
म्य यय 
। त्यावेळी निदान तात्पुरता 
तर, विजय त्यार्ने संपादन झला, पण त्याचा सुलग पाहा 
क्ल हा ज्यावळां ग्रादींबर बतळ त्यावेळी पुन्हां ला 
"लान दज लाही, ब राजतत्त १ शनता यांच्यामधील 


स्कॉटलंड 


मंह्राष्ट्रीय श्ानकोश. (खलख ) २४७ 


स्कॉटिळड 


नात्यात ्कस्तक्न्तत्त्ल 


धर्मेविषयक भांडणाला तीत्न स्वरूप प्राप्त झाले. त्यांतच सर- 
दारवर्गारने जनतेला सहानुभूति हाखविली. स्कॉटलंडम घोळ 
बनतेने राजाला विरोध करण्यासाठी कराराजे बांधून घेतलें 
बे त्यामुळें त्यांनां 'काव्हुनेटर्स उके करार करणारे छोळ अस 
नांव पडले. या काव्हेनटर लोकांना इंग्लंडम प्युरिटन 
पक्षाशी सहकार्‍्ये करून, राजससेला चांगलाच हात दाख- 
विळा. त्याचा परिणाम असा झाला की, क्रामवेलन तात्पुरता 
काँ होईना अनियंत्रित राजशाहीला आळा घातला. 

पुढे दुतरा चाळेत राजा गादीवर बसला. स्कॉटलंड व 
इंग्लंड, युद्धांमुळे व धर्मकलहामुळें वेजार झाळं होते, त्यामुळे 
चालेस राजाच्या राज्यारोहूणाला सगळ्यांनींच पाठिंबा दिला, 
पण दुदैवाने चाळेस व सातवा जेस्त यांच्या हातून राज्य 
कारभार सुरळीत चालू शकला नाह. त्यांच्या कारकादांत 
ळांचछचपतीच्या प्रकाराला ऊत आला, जुळुमाची परमावधी 
ज्ञाली. त्यामुळे १६८८ साला बंड होऊन तिसरा विल्यम व 
मेरी इंग्लंडच्या राज्यपदावर भारूढ झाला. सन १७०६भध्यं 
स्होंटलेंडचं स्वतंत्र असे पालमेट शेवटचे भरल. त्यावेळी 
थमेगुरु, तरदार, मध्यमवर्ग या सतीचे प्रतिनिधी या पाले- 
मेटमध्ये जर होते.या पाळेमटमर्ध्ये बऱ्याच वाद्विवादानंतर 
इंग्लंड व स्कॉटलंड यांच्या एकोकरणाच! ठराव झाला व 
अंतच त्याला आपली संमति दिली. १७०५ साली हु ऐक्य 
घडून आले. या ऐकपघटनेने स्कॉटळंडला ब्रिटिश पालमेट- 
मध्ये ४ सभासद व १६ लोकवियुक्त पायर ध्याक्र्‍याचे 
ठरविण्यांत आलें. स्कॉटलंडचें चर्चे व कोडे यांचे हितसंबंध 
राख्षप्यांत आले. ढय़ापाराच्य़ा बाबतीत इंग्लंडला असलेल्या 
सर्व सवलती देण्यांत झाल्या. तथापि हा कायदा झाला तरी 
स्कॉटलंडमधीह जनता या ऐक्याला विरुद्धच होती. फ्रान्स 
जाकोबाइट लोकांनां कूत देऊन या ऐक्याला अडथळे आणु 
पहाण होतें. तथापि त्यावेळची परिस्थितीच अशी होती को, 
स्कॉटलंडला इंग्ढडशी ऐक्य करण्यावांचून गत्यंतरच नव्हते. 
कारण, कांही झालं तरी स्कॉटलंडचे लोक कॅथोलिक धमीचा 
रजा द्ादावर बसण्याविरुद्ध होते. फरान्स्ी सल्य करूत 
इंग्लंडचे देर संपादून करणें ह्कॉटलळडला अशक्य होतं. 
व्यापाराच्या दृष्टीनेंह्रि हेंच करणें दट होतें. त्यामुळ जरी 
इंग्ढंडविषयी स्कॉंटळंडच्या मनांत आदरभोव नव्हता तरी 
पारेस्थितींच्या प्रभावाने स्कॉटलंडक्ला इंग्लडशी ऐक्य करणें 
भागच पडले. 

अश हिथात होतो. तरी ऐक्य घडून आल्यावर कांहा 
दिवत लोटे नाहींत तांच, ब्यापाराच्या बाबतीत इंग्लंड १ 
स्काटळेडम़ भांडण उपह्थत क्षाळे, नाकोबाईट लोकांनी 
दोन तानर्दा बेर केला पग शेबटी त्यांचा पराजय होऊन त्यांनां 
ष्वार खावी ळागली. ऐक्य करण्याचा प्रयत्न १७४५ साली 
पेटवा झाळा.पण इंगिळश सेन्याने कुहोडन भेथें जाकोवाईर 
छोकांचा पराभव केल्यातुळें तो फतला. त्यानंतरचा €होट- 
लंडया इतिहास इंग्ठडच्या इतिहासांत हप्त साला भाहे. 


| 


' काळांतला प्रश्यात कवि हेनरी-सन याचे 
ओफ क्रेतीड', 'रोबेन अड मेकीनःहे प्रंथ 


स्कॉटिशवाळूम य.--स्कोंटिश वाडूमयाचे स्थ्‌ड- 
मानानें अवलोकन केल्यास असं आढळून येते की, स्कॉटिश 
वाडूम्‌याची वाढ दोन दिशांना झालेली जाहेः एक दिशा 
म्हणजे ज्यांतील वाळूमय शालेय पद्धतीने झाळे आहे ती व॑ 
दुत्तरी म्हणजे ज्यांतील वाशूमय बोली भाषेंत आहे ती होय. 

पेथराब्या शतक्कापर्थंतर्चे वाहूमयः--या. काळांतीळ 
बाडूमरयांत मुख्यतः अदुभुत कार्व्ये व इतिहास यांचा भरणा 
आहे. अद्भुत काव्यें लिहणाऱ्यांमर्थ्ये थॉमस, हचोन, 
यांची काव्ये प्रसिद्ध भाहेत. ऐतिहासिक काढये लिहिणाथ्यां- 
मध्यें जोन बारबोर, अंडूथ विटोन व हेरी यांची नांबे 
प्रसिद्ध आत. जुन्या €कॉटिश काव्याचा जनक या नाषध्यानें 
बारबोरचे नांव महुशूर आहे. 

मध्ययुगीन वाळूमय:-मध्ययुंगीन वाडूप्रयावर इंग्डेड्चो 
तत्काळीन प्रलिद्ध कवि चांसर याची छाप पडलेली आढळते. 
या काळचे वाडूमय ' मिडलस्कॉट ' म्हणून प्रसिद्ध अस- 
णाऱ्या माषत असलेले आढळतें. या काळांत चांगेष्या 
प्रकारची कविता पुष्कळच निर्माण झाली व त्यामुळे या 


। काळाला “ल्कझ्ॉटेश कवितांचा तुवणकाल? असोहि संबोधण्यात 


येत. या काळांतील प्रसिद्ध राजकवि पाहिला जेम्त राजा होय. 
त्याचपकिंगिस क्वेपर'हं काव्य चोसरच्या 'ट्रॉयलस काव्याच्या 
छेदांत भसून या काव्यावर' चाथरची छापं दिसून येते. डन- 
बार, ढरलत, व डेव्हिड लिंडले यांचीहि कवित! त्वतंश्रं 
असळी तरी तो प्रत्यक्ष अगर प्रत्यक्ष रीतीनं चोसरी वळणा- 
वर गेलेली आहे यांत कंक! नाहो. या काळांतीळ काव्याचे 
थै वाळूमयार्चे दुतरं लक्षण स्हणने ते राजद्ंरवारांतील कर्षास 
असन राजदरबारच्या लोकांच्या चालीरीतासंबंधी भाहे. या 
"केबहत','रेह्टामेंट 
नांवाजलले आहेत. 
ज्यांच्या कान्यावर चोसरची छाप पढ्ली नाहीं अशांमर्थ्ये 


: होंळेंड कडीची गणना होते; बिन चोसरी वळणाच्या कवितेचे 


“अदुभुत' व 'प्रामिक' असे भाग 
विषय, सरवेतामान्य लोकांसंबंधींची कथानक असून त्यांमर्थ्ये" 
कौटुंबिक जीवितक्रम, निसगे, श्री, इत्यादिकांचे वणेन असते. 
रुक्ष विनोदहि य़ांच्या काव्यांत आढळून येतो.अशा प्रकारच्या 
कवितांत पांचव्या! जेम्तच्या'पोलिस इ दि "ठे?,"ल्लिस्तत क$. 
ऑन दि प्रीन' तर्लेच 'सिम अड हिज त्रदर!,'दि्‌ वुरूंग भ्रॉफ. 
जॅक अंड जिनी',बॅलड आफ काइंड किष्तुक, 'गायर कालिष', 
"कुंग बंडोक? इत्यादि कविदांचा समावेश होतो. 

गद्य बाडूमयः--ह्कॉाटिश भाषत गद्य ग्रंथ शिहण्याला 
फार उशोरा सुरवात झाली. १५ व्या शतकापैत 1 
थोडफार गद्य निमाण झाळे त हटिनमर्बल भाषांतरे, 
कायदे अगर कांही पर्श्ने एवढेंच होय. १६ ड्या शतकांत: 
ऐतिह्ालिक व चर्चात्मक विषय गद्यभाषेत लिहिण्यास सर -- 
बात झाली. १६ व्या रुंतकाच्या अखेरीस ब्षायबलचे स्कॉटिश 
भाषेत भाषांतर क्षाळे. | - 


पडतात. या कवितांतीह्छठ, 


ख्कुटारी 

अबीचीन काळः---अवीचीन काळास १७ज्या शतका- 
पासून खुरवात होते. या शतकांताल प्रसिद्ध अथकार, रोबटं 
केर (“सॉनिट इन प्रेन ऑफ सोंळिटरी लाइफ'चा कती ),डेव्हिड 
मरे (दि ट्राशिष्ठळ डेथ ऑफ. सोफोनिस्वाचा ळतो), सर 
विल्यम अलेक्झांडर, बिल्यम डूमंड, सर रॉबटे ऐतून, नेम्स 
ग्रहाम, पॉटिकहने, थोमस उ्कुहटे, त्पॉट्लवुड, केह्डरवुड 
इत्यादि मुख्य कबी, गद्यग्नरंथ लेखक व इतिहालकार झाले. 
१८ ब्य़ा शतकांत उत्तर स्कॉटलंडची व दक्षिण स्कॉटलंडची 
बाळूमयदृष्ट्या एकी झाली व त्यानंतरचे सर्ब ग्रेथकार इंग्लिश 
भार्वत आपले प्रेथ प्रसिद्ध करुं लागले, त्याधुळे, गेम्त थोम- 
झन, अंडॅम स्मिथ, द्यम, बॉसवेल, वेल्टिर स्क्रॉट, र्म्से, 
कर्ग्युसन, बन्से इत्यादि ल्कॉटिश ग्रेयकारांची इंग्लंडच्या 
बाळूमयेतिद्दा्सांतच गणना होऊं लागली आहे, ब त्यांच्या 
अथांचा विचार इंग्लिश वाहूमय या सदराखाली करण्यांत 
खाला आहे. र 

स्कुटारी--(१)अल्यानिया, एक मृख्य शहर. हृ स्कुटारी 
सरोवराच्या आझेय किनाऱ्यावर असून याची लोकसंख्या 
सुमारें ३२००० आहे. येथीळ बाजार व मशिदी य'च्याबरून 
हृ पौरस्स्य शहर असाव अशी कह्पना येते. येथील इटा- 
लिय़न श्मारती फार तुंदर आहेत. घान्य, लॉकर, कातडी, 
धैबाळु, वगैरे. पदार्थांची येथून निर्गत शोते. कापड, घातू, 
खाण्याचे पदार्थ, लोखेडी सामान वगैरे माल परदेशांतून 
येतो. येथे शकष ब कापड तयार होर्त. 

ळिब्ही इतिहासकार लिहितो व्हा, इलिरियन राजा जेटियस 
यार्ने स्डोडा (आधुनिक स्कुटारी) राजधानी. केली. परंलु 
क्षेस्तपूर्व १६८ त येथ वेढा पडून राजाला 'केद॒ करून रोमला 
नेळ. ७ व्या शतकांत हं तर्ठिहयनांच्या ताब्यांत गेळे.त्यांच्य़ा 
पाळून ढटेनेशियन लोकांनी घेतळें ब स. १४७९ त हुं तुर्कानां 

हा'च्या द्वार मिळाले. 

(२) ह स्कुटारी शहर आयियांतीळ तु श्‍स्तानांत, बाश्फ- 
रहच्या पूर्वकिनाऱ्य़ावर आहे. ग्रा शहरांतीळ आठ मशिदा- 
वेढा वालिदे जामी नांवाची मशीद तन १५४७ त बांधलेली 


अतून ती फार सुंदर आहे. दुसऱ्या इप्रारती म्हणजे तिसथ्या । 


शेळिमड्या बेळची एक मोठी. बरेक व क्रिमियन युद्धाच्या 
बेळवे एक दाणालय या होत. ग्रेथील मुख्य़ उद्योगधंदा रेश- 
माच कापड, कापसाचे कापढ, ब मलमल बिणण्याचा झाहे. 
लोकसेड्या घुमार १०५५०० असुन दोनतृतीयांश धुतलमान 
आहेत सर्वात ध्यानांत राइण्याजोगा असा स्कुटारी येथील 
भाग म्हटला म्हणजे थेथील अवाढव्य कबरत्थान होय, हु 
शील मोर्ठ अ घुंदर मधून तीन तेळ लांब पलरलेळे आहे, 
कयंशीपीजिंश अर्थव धुपणनगर अते याचे गांव होह,क्ाती 


महाराष्ट्रीय क्षानकोषा. (ल ) २४८ 


ह्ौकांतां वयाची खंढणी था. ठिकार्गी जमा होत के. 


ह्हश” कदावित य्रांचे नांव सुवणैनगर अलल पडळें असाव. 
झळौट ( र्काडट )-जाळवीर, स्होट साचा तुळा. 
अर्थ, दार्त्रअर वॉळंतं ठेवून त्यांची एकंदर माहिती. नाज 


स्कोर (र्काउट) 


ण्यास पाठविठेळा शिपाई असा. आहे. १८९९-१९०२ र्‍या 
दाक्षिणआफ़रिफा युद्धानंतर डष्करो €कोटिंगला इंग्लंडमर्थ्ये 
बरेच महत्व आले. याला कारण मेफकिंगच्या लढाईत 
प्रसेझीस आलेला सेजर -जनरळ बेडन-पॉबेल हा होय. याने 
लहान सुडांत स्छोटचे तवे उपयुक्त गुण भाणण्यासाठीं प्रयत्न 
खुरू केले व त्याकरितां १९०८ साली चालवीर संह्था निप्ताण 
केल्या.पु्टे दोन बर्षातच चोहोकडे हजारा मुल अशा संस्थां- 
तुन दाखळ झाला. 

निर्राक्षण, भाझाघ.रकपणा भाःणे आपल्या पायोवर उर्से 
रहाण्याची क्वय या गोष्टी शिवून सुढांनां उत्कृष्ट नागरिक 
बनवाबयाचे; मुलांत राजागेष्ठा बिंबवून दुसऱ्यांविषयी षिचार 
करण्याची त्यांनां संवय करून द्यावरयांची;लोकांच्या उपयोगी 
कते पडतां येहल हु त्यांनां शिकवरावय़ाचें; त्यांनां स्वतःला 
उपयोगी असे हस्तदीकल्य़ाये शिक्षण द्यावयाचे, १ त्यांचे 
आरोग्य व शझादीरिक वाढ यांकडे लक्ष प्रवावयार्चे; यांसारखे 
उदात्त हेत बेडन-पोवेळने ही चळवळ सुरू करतांना पुढ 
ठेवले होते; व स्क्रौटिंगच्या नियमावलांकडे ब एकंदर कार्य- 
क्रवाकडं पाहतां बरील त्त्व हेतू पृणे करण्याची त्यांत सोय 
केळी असल्याचे दिसून येईल. | 

गेल्या महायुद्धांत खुमारे एक लाख बालवीर लढाईच्या 
कामावर असून प्रत्यक्ष लढाईत तेवढेच गुंतले ह्वोते.आरमारी 
खात्यांत किनाऱ्याचे सतत निर्रीक्षण करण्याकडहि बाळवीर 
नेमण्यांत आळे होते यावरून शांततेच्या काळाप्रमाणच युड” 
कालीन परिस्थित!ताद्रि या चिमुकल्या वारांचा राष्ट्राला बिती 
उपयोग द्वोतो तें चांगळे दिसून आळ. 


ह ति हा स.---वोअरयुद्धांमध्ये बेडन-पॉवेल याने बोअर 
लोकांची लहान ळहान मुलें, बोअरांच्या त्या स्वातंच्ययुद्धांत 
सैनिकांना कक्षी उपयु'क मदत करीत होता हृ पाहिळे, व 
राष्ट्राच्या संकटकाळी उपयोगी पडणारा हा मुले पाहिल्यावर 
त्याच्या सनांत अरच शिक्षण न्षापल्या इंग्लंडमर्ध्ये सुरू कराव 
अक्षी कल्पना आली. हो. बालवीर-विद्यची कल्पना मनांत 
आह्यावर युद्धांताळ तुळांच्या कामगिरांपासून मनांत आलेल्या 
त्या कल्पनेच्या भरीछा, शांततेच्या काळांत उपयुक्त अशी 
उत्तम नागरिकत्वाची कहपना घाळून आपल्या नव्या पॉय- 
स्काउट शिक्षणाची त्यानें उभारणी केळी. मनांत मूळ करुपना 
आल्यापासून तुनार लह वर्षानी त्यानें ह्या विषयावर एक 
लेखमाला एका मालिळांह लिहिळी. ते ळेख पृष्कळांनां आव- 
डले, त्यामुळें ते पुक्ष्तकरूपानें प्रलिद्ध करा अश्ली वि्भाति 
केल्यातदत त्या लेक्यांत योग्य ते करक करून व योग्य ती 
धाहिती बोळूनं १९०८ हाळी '' हाबरिंत कार बॉईज /् ह्या 
गांषाचे एळ पुह्तक प्रतिद्ध केळे, ह्या पुस्तकांत सागितह्या- 
पमाण त्याने "उत ती” येथ प्रयोगादाखळ एंक केम्प 
केळा त त्याप्रमाणं शिक्षण दुणारी एक तेत्या सत्यापन केळी. 
बाप्रमाणे इंग्ळंडभथ्े बालवीर घळवळीची प्राणप्रातिष्ठा श्राही. 


ही चळवळ तिच्यांतील अनेळ नैत्तर्गिक सट्टुणांमुळे इतर | 
राष्ट्रांनांद्रि थोडक्याच घेळांत उचळळी, आणि हुक्की जगांतील 
शर्ब पुधारलेश्या राष्ट्रांत हौ चळवळ वद्धमूल झालेली आहि. 
सव इंग्रजी साम्राज्याची--रसवे जगाची नव्हे-र्‍यासंबेधी एक 
सस्था आहे व तिची मुख्य कचेरी ळंडन येथे आहे. इतर स्व 
राष्ट्रांत जरो ही बालचर-चळवळ पसरलेली आहे तरी तेथील 
संस्था स्वतंत्र असून त्यांच्यावर इंग्ठंडमधीळ शंस्येच्या मुख्य 
कचरीचा कोणश्याहि प्रकारचा ताबा नाही. पुष्कळ देशांनी या 
चळवळीचे आद्य प्रवर्तक टेफ्टेनन्ट-जनरल सर रोट बेडन 
पेवि& यांनां सन्माननीय मुख्य बालडीर नेमिलं आहे. 

ज्यावेळी पावेल, इंग्लंडमध्ये वरील प्रकारचें चिंतन करून 
नभ्ीन बालचर चळवळ सुरू करण्याच्या विचारांत होता त्याच 
वेळी अमेरिकेंत अरेस्ट थॉम्तन सेटन यानें वनविद्येचो चळवळ 
सुरू केली होती. ह्या वनाथेथथेचे प्रस्थ बालचर--वळवळीपुर्वी 
बरेच वाढले होते प अद्यापि इंग्लंडमध्यें 'एदे ऑडर ऑफ 
चुडक्कफट शिब्हलरी' ह्या नांवाची एक संस्था आहेच. परंतु 
बालचर--चळवळीला खरी सुरवात अमेकंत सन १९१० त 
झाली. तेथीळ संस्थेस अमेरिकन काँप्रेतर्ने १९१६ साली एक 
कायदा पास करून स्थेये दिले व तेव्हांपासून हो चळवळ 
तेथे फार झपाटयाने वाढत आहे. आतांपर्मंत ही चळवळ 
३४ राष्ट्रांत पसरळेली आहे. आणि सवे जगांत एकंदर १२- 
३३ लाख बालचर आहेत. पैकीं एकट्या भ्रमोरेकंतच सहा 
लाख आहेत. आणि हो संख्या दह्या ल!ःखोवर नेण्याचा 
अमेरिकेचा निश्चय आहे. 

हिंदुस्थानांत हो चळवळ हिंदी व यरोपियन लोकांतहि 
आतां बरीच फैलावली आहे. व्हाईएरॉय हे दिंदुस्थानचे 
बीफ स्हाउट असून, प्रत्येक प्रांताचे गव्हुनर आपापल्या 
हद्दीतले चोफ स्काउट होत. निरनिराळय़ा प्रांतांतील लहान- 
मोठ्या घालवीरांची संख्या पुढील के'घकावरूत कळेलः--- 

बाळदीरसंख्यादरशक कोएक- 


प्रांत. स्काउट्स. कब्सत. एकूण संख्या 
आसाम ५४२ १२१ ६६३ 
बलुचिस्तान ८० ११ १११ 
बरगलोर ष्ट्य ११ २०५ 
बंगाल १७०४ ४२८ २१३२ 
बिह!र-ओणरिसा १२३२९ १३७ ११६९ 
मुंबई ४५१३ ६७० ५१८३ 
मध्याददुस्थान ३८ ६ ४४ 
मध्यमंत ९६६२ १६९ ९८२१ 
द्द्लि २२२ ५३ २७५ 
भद्रास २९०९ ६१२३ ४८४२ 
पजब ११०७ ११४ ९९९१ 
राज्ञपुलान्ना १७५ ७१ २५७ 
संयुक्तप्रांत १९४९ १५८ ११०७ 
त्रझद्वेक्व २१०६३ ३६६ २९४९९ 


महाराष्ट्रीय शालव्छोशा. ( स्त , २४९. 


स्टॉक होस 


-------------पपपपापपपपापपपपपपपपपप्प्प्पप्प्किपपापप्पपप पपप ्मकप्प्फ्फ्प्प्फ्फ्फ्ाच्च्च्त 


बोखलेन्या सेह्या--- 


प्रांत. श्झाउट्छ. कड. एकून सह्या 

कोचीन संस्थान १८४ न ३८४ 

मारवाढ संस्थान भर बड व 
ए$द्र २१०६८ २५९७८ २४०४६ 


एकंदर ब्रिटिश साम्राउ्य़ांतीछ भालचरांच! सषटट्या (१९१५ 
सालची ) ४२५२३८ आहे. 

वायस्काउट पथकांप्रमार्णेच सुडाची 'गे गाईड) पथक 
असतात. 'सेवा आणि भगिनीत्व* हृ या कन्यावीरांचे ध्येय 
असतं. एकंदर बगांत ५४३००६ इतकी या झ£न्यावीरांची 
संख्या आहे. 

स्टटगाठी---जमैनीतील बुटेंम्षगे राज्याच्या राबघानीचं 
शहर. हे म्यूनिच्या वायब्येस ११५ मेलांवर आहे. याच्या 
सर्भावती आगगाड्यांर्वे आळे पसरलेळे असल्यामुळ, दक्षिण 
जमेना|तोळ कोणत्य!हि मोठया शहरा येथून सरळ जातां येते. 
लोकसेळ्र्‍्या (१९१९ ) ३२३५७२. हं शहर द्वाक्षावेढी 
वृक्षराजी यांनां आच्छादित अशा टेंड्यांच्यामर्ध्ये समुद्द- 
सपःठीपासून ९०« फूट उंचवर वसले आहे. येथील हबा 
निरोगी आहे. शहराचे स्वरूप आधुनिक असून १९ व्या 
दातकापूर्वीच्या अश! फारच थोडया इमारती यर्थे आहेत. 
१६ डया शतकांतील जुना राजवाडा, नवीन न्यायमदिर, 
अश्वशाळा, यवराज्ञांचा महाल, रेये स्टेशन, नवें डाकघर, 
राजघराण्यांतील भंडळांसाठां बांधलेले नाटकगरह, गॉथिक 
पद्धतीची कांही देवळं, वगेरे प्रेक्षणीय इमारती येथ आहेत. 
याशिवाय पहिला विल्यम, शिलर व बुर्टेम्वरभचा र्यूक 
ख्रित्तोकर यांचे पुतळे, राष्ट्रीय औद्योगिक कामांचा अभव- 
खाना, चार लक्ष पुस्तकं व २०,००० हस्तलेख असलेल 
गप्रथश्प्रहालय, नेकरच्या खिंडीवरील आगगाडीचा पल, 
कोरीव कामांचा दिवाणखाना, नाण्यांचा संग्रह, पुरातनषस्तु- 
संप्रहाळय व आणखी कांहां पाहूण्यासारख्य गोष्टी येथं आहेत. 
या ठिकार्णी उत्तम उत्तम शिक्षणसंस्था आहेत. येथील 
संगौत शाळा फार नामांकित आहे. या ठिकार्णी यंत्रे, 
पिओानो व इतर वादय, सुत्ती कपडा,सिंगार,फमावलेलं कातडे, 
रँग, रासायनिक द्रढ्य़े, इत्यादिकांचे कारखाने आहेत. दक्षिण 
अमेनीतील पुस्तके प्रसिद्ध करण्याच्या व्यापाराचे श्‍्टटगाई हू 
कंद्र भाहे. प्रंथप्रकाशनाच्या कामाशी संबध असळेले दसरे 
अनेक उद्योगधंदे येथे आहेत. ळू 

स्टॉक होम-यूरोप, स्वीडनची राजधानी. याच्या सौंदू- 
्यासुळे हे प्रतिद्ध आहे. येथील छहान लहान बेटांचा समह, 
शांत घहाणारे झरे ब दाट वनश्री यांनी या शहराला अपूरी 
शोभा आणिली आहे. येथें जुनी घरे फारशा नाहीत, कारण 
जआागीसुळे हु एहर कित्येकदा खाक झाळं भाहे. येथीळ नवा 
रॉजबाडी फार सदर भतून त्यांतीळ विलक्षतीचा बलुहेप६. 
फारच मोठा आहे. रिडारत नांदाये सरदार होकांचे एक 
शह आहे. दुडव्याहि अनेक तरकारी व छोकांच्या शमारखोी- 


स्ट्रेबिरी- इषापुरी 
येथ ळाहेत. येथ सरकारो विश्वविद्यालय मुळींच नव्हते पण 
लोकांनी स्थापिलेल एक विश्वविद्यालय सरकारने आतां 
आपणाकडे घेतलें आहे. स्टॉक होममधश्‍्य जे अनेक उद्योग- 
धळे आहेत, त्यांत लोखंड व पोलादाचे कारखाने, अह्ार्ज 
बांधणे वगेरे अनेक गोष्टींचा समावेश होतो. 
स्ट्रौबेरी-इडटापरी--ह ज्ञाड मूळचें वूतेय व अमेरिका 
खंडांतील उत्तरेकडील थंड देशांतील होय. विळी देशांतीद्ृ 
यांची झाडे तांपढतात. हिंदुस्थानांत यांचो लागवड पवेता 
बुरीळ निरनिरळ्या हवा खाण्याच्या ठिकाणी व विशेषतः 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. ( सख ) २५० 


स्तंभ 


"४४0४00 णी ती 0 000 पटटा पप र2०07000002/->>-.. 


ष्यांत आलें. याला जाडूनच रलायनक्ात्र, पजाथेविज्ञानशात्न , 
अनस्पतिशय!त्ञ, भुस्तरशाक्ञ, भूकंपश्याक्ष, इत्यादिकांच्या संस्था 
व वेधशाळा आहेत. कातडे कमावणे, दारू गाळणे, छापर्णे, 
वार्हे, पोलादी सामान, कागद, साब, हातमोजे, इत्यादि 
बनविणे हे येथील उद्योगधदे आहेत. ब्यूहरचनेच्या दृष्टीने 
स्ट्रासबर्ग ह महत्त्वार्चे ठिकाण असल्यामुळे याला चांगली 
तटबंदी झेलेली आहे. गरज पडल्यास शहराभोवताल्चा 


. बराच भाग पाण्यांत बुडवितां येतो. 


' कुमाऊन ( हिमालय), काइमीर, नेपाळ,त्रह्मदेश, सहार।णपूः, 


स्तीलोन, बेंगलोर वगैरे ठिकाणी होते. इतर ठिकाणा याची 
झाडें फार दिवस टिकत नाहीत. मुंबई इळाळ्यांत याची 
छागवड मुख्यतः महाबळेश्वर येथच होते. पावसाळ्याच्या 
अखेर पुराचे पाणी ओंसरह्यावर अस्नौन नांगरून किंवा 
खणून बाके व पाट बांधून घेतात. इष्टापुरी एकाच शेतांत 
लागोपाठ घेत नाहांत. एक वर्षी फरसबी उ कोबी आणणि 
दुसऱ्या वर्षा इट्टापुरी असा पालट घेतात. वाफे)०>१०अगर 
१२>१२ फुटाचे असतात. एवढ्या वा्फ्याला एक गाडी 
'झषेणखत देतात. रोपे दौड फुटावर लावितात. पाहिल्यार्ने 
पाणी पांच-सहा दिवसांनी देतात ब जानेवारीत फूल येळ 
लागले म्हणजे एक दिवसाआल पाणी देतात. फूल आह्या- | 
पासून पाऊण महिन्याने फळ तयार होतें. फूल जास्त | 
येण्यासाठी कांहा पाने व त्याच्या ळाखांतीळ डोळ खुडून 
टाकतात. हें काम ३५ दिवसांनी एकदां करतात व खुर- 
पंणीहि १५ दिवसांनीं एकदां करतात. फूल येऊं लागलें 
म्हणजे मधून मधून युरांच्या मुतारचें वरखत्त देतात. एकदां 


ब्यास त॑ पक्क झाल्यावर काढतात. महाबळेश्वर येर्थे याचा 
शेकडा चार आणे दूर असतो. 

स्ट्रासबर्गे-फ्रान्त, अह्ततेस-लॉरेन नांबाच्या प्रांतार्े 
राजधानीचे शहर.हं शहर एका सुपीक मैदानांत दोन लहान 
नद्यांच्या संगमावर वसळछेलं आहे. ऱ्हाहननदी येथून जवळच 
पूर्व २ मैलांवर आहे. लोकसंख्या (१९२१) १६६७६५३. 

ग्रेथ नवीन व सुंदर सावेजनिक इमारती आहेत. जुन्या 
इमारतीत क्याथीडूल ही फारच उस्कृष्ट इमारत भाहे.हि'च्यांत 
बामांकित अत ज्योतिषशात्ञोपयोगी एक घष्याळ आहे. 
यादिबाय राजवाडा, ८ लक्ष पुस्तकें असलेल चिश्वविद्यालयाये 
प्रंथसंप्रहालय, सर्गात शाळा,नवें पोष्ट ऑफिस, ऱ्हाइिन नदो- 
बंदरील लोखंडी पूल, यहुदी लोकांचें प्रार्थनामाद्र, न्याय. 
केग्या, ६त्याद्वि अनेक प्रेक्षणीय स्थळें या ठिकाणी आहेत, 
येथीछ विश्वविद्यालय स. १५६७ त स्थापन झालं; परंतु यांत 
जेने बिसारांचे प्राबह्य असल्यामुळे फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या 
नेशी ते नव्‌ 'व्रभ्यिति भाळ होते.श्व. १डजभशल ह्‌ पुन्हां अंचळ- | 


स्ट्रासवर्ग शहराच्या जागीं पूर्बी केल्टिक लोकांची वसाहत 
होती.पुढ कांही काळारब ही जागा रामन लोकांनीं घेऊन तेथ 
अगेन्टोरॅटम़ नांवाचे तटबंदीचे ठिकाण वसविले. परंतु ह. स. 
४०७ मर्ध्ये हृक्ींचा सवे अहपतेस प्रांतच अलाप्रन्नी लोकांच्या 
हाता भाला. ५ व्या शतकाच्या शेवटी हे शहर फ्रेंच लोकां- 


कडे आह्यावर त्यांनां त्याला स्ट्रासबर्गे ह नांव दिळ. पुढ हँ 


' जमन साम्राज्यांतील एक स्वतच शहर झाळे.स.१६८१त १४ 


वया लुइंने हे अचानक हल्ला करून घेतले.स,१८७०-७१ च्या 
फ्रँको-जर्मन युद्धांत हे अल्सेस लोरेनबरोबर जर्मनांकडे आले 
पण गेल्या महायुद्धानंतर ह फ्रान्तळा मिळाले. 

स्टेट सटल्मेट- ष्ट्रेट सेटलमेंट” हे. ब्रिटिशांच्या 
ताब्यांत मळाया द्रीपकल्पाच्या जवळ असलेल्या मुलखाचं 
समुदायवाचक्त नांच आहे. सिंगापूर बेट, त्याच्या लगतर्चा 
लहान लहान बेटे, मलाक्का, डिंडिंगूज, पेनांग बेट व बेल्स्ली 


' प्रांत इतक एट्रेट सेटलमेटमध्यें यतात. स्ट्रेट सेटल्ेटचा 


वहारभा।र गव्हनर पट्ठातो. व त्याला मदत करण्याकरितां एक 
य २ ह. >» क्व क्य 
कार्यकारी सभा असते. याशिवाय कांहा सरकारी व कांही 


* /:-_. * ४ २. च. क च 
इ पडन: , नोमलले सभासद मिटून झालेली कायदे करणारी सभा असते. 
फुलांचा व फळांचा हृगाम सुरू झाळा म्हणजे तो पाऊस 

पढेपर्यंत सुरू रह्वातो. फळ बाहेरगावी पाठवावयार्चे अस- । 
ह्यास जरा कच्चेंच काढतात. व जागीच विकावयाचे अस« । 


तांत नेमलेल्या लोळांची संख्या नास्त असते. हा गव्हनर, 
लाबोनचाहि गव्हनर असून, शिवाय कांही संस्थानांचा हाय- 
कमिशनर असतो. कोकोस कोलिंग बेटें व (ल्लस्तमस बेट हॉ 
सरकारकडे स. १८८६ भर्ष्ये देण्यांत आला. त्रिटिक्च संरक्षित 
सेस्थानांबर हायकमिरनरला जबाबदार असलेला एक 
रासडट असतो, स्टेंट सेटलर्मेटची लाकसंख्य़ा ( १९२१ ) 
८८२७६९ व क्षेत्रफळ १६०० चौरस मैल आहे. 
ति डिड्ग्‌ज बेट पेरक नदांच्या मुखाजवळोल लहान लहान 
बेटं मिळून झाललं आहे;य! बेटांशिवाय यांत लगतच्या सख्य 
भूमीचा कांही भागहि येतो. तो स. १८७ड मध्यें ब्रिटिशांना 
देण्यांत आला व येथील राज्यकारभार पेरॅकचय सरकार पहाते. 
ववी प्रांत पेनांग बेटे्या समोर मुख्य भमीवर भाहे. हा 
ह प्रटिशांनां ग सुलतानाने १ व मध्य दिला. 
यंथाल कारभार एक जिल्ह्ाधिपति प पेनांगच 
रेसिहेंट साह्वागाराला गबाबदार कोष ति. टर 
पिकतो. येथील लोकव€ती दाट आहे. या प्रांतांतून पेरेकळा 
जाणारा एक आगगाडीचा रत्ता भाहे. 

स्तेभ (त्रोमाहून )--हरबायच्या लातगोका २ 
आहे. हुं वत उ त शेगोश व. ल्य 

युकूप होण्य 


"छुगीध्यन ”__ “ भहाराष्ट्रीय हानझोरा. (सख) २५१ मक... 4 नक दाता मोल य त लर... 0 1). 
यया चच 
याची वाफ होऊं लागते. द्रवावा रंग काळसर लाल असतो व | कडे न आतां तिच्या कांहो. विशिष्ट नातेवाईकांकडे बातो; 
व[फचा रंग पिवळट लाल असतो.याला तिखट वास थेतो. व | त्याचप्रमाणे ख्रीघन!चा विनियोग करण्यास खस शितडो 
'फ!र हुंगले असतां मनुष्य गुदमरून जातो. हे शुद्ध स्थितीत | स्वतंत्रता दिलेली आहे तितकी स्वतंत्रता तिच्या ता्यांत 
सांपडत नाही परंतु मिश्र स्थिदांत सववत्र प्रलेळ आहे. | असलेल्या इतर धनाचा विनियोग करण्यास कायद्याने दिछडी 
पालाश, लिंधु, अ मम या धातूचे स्भिद ई झरे, नद्या | नाही र 
य समुद्र यांच्या पाण्यांट दिपुळ असते. तसंच जलचर आतां मापण स्यृतिकारांनी सख्रांधनाचे कोणकोणते प्रकार 
प्राणी ब झाडें यांच्या शरीरांतहि तें असते. मोठया प्रमाणा | दिलेले आहेत ते पाहूं. मनुस्थ ॥त “अध्याम्रे, अभ्याबाहनिक, 
वर प्रेशियन तर्जसर्नामध्यें स्टासफटं येथोल मिठाच्या खाणीत | प्रातिदत्त,त्र!ता,माता, व पिता यांना दिलेळे* असे महा प्रकार 
हें सांपडत व त्याप्रमाणेंच अमेरिके १७ मिचिगन, ओ'हिओ, । दिऊेले आहेत. नारदाने 'अध्याम्र,अध्यावाहनिक प्रीतिदत्त, 
पेन सिल्ट्यानिया ब पाश्विभ वहूजिनिया ग्रेथोल मिंठाच्या | भर्तृदाय व भ्राता, माता व पित यांच्याव्डन मिळालेळे'महे 
खयाणांतहवि विपुल सांपडत. सात प्रकार दिलेकने आहेत. बिष्पूर्न ' पिता,म!ता, पृत्र, भ्नाता 
गुणधमः--हे पातळ दवरूप असूत याचा रंग लाल | यांच्याकडून मिळाहेल , कष्यपरिक, आधिवेद्षनिक बन्धुदस, 
असतो. हुं ५९ अंशांवर उकळत व २१ अंशांवर घनरूप | आुल्क व अन्वाधय ' असे नऊ प्रकार दिलेले आहेत. कात्या< 
न्ते. पाण्याच्या 3०० भः.गांत याचे २.२ भाग विरघळतात. ! यनारें मनुस्म्रतांत सागेतल्ल्या सह! प्रकारांखरीज '“ अन्या 
मद्यतार ब झ्थर यांद ह फार लवळर विरघळते. याचे गुण- | अथ, शुल्क व सोदायिक ” असे त!न ज्यास्त कार द्ळि 
अत हरवायु व अद्‌ यांच्या दरम्यान आहेत. याने देखील । भाहेत, व शिल्पाने ज्लीला मिळालेल्या 'बनावर ५ तिर्‍्हाइतां- 
पदार्थ ओपोविलां धेतात. कडून (बिवाहूखेरीन इतर प्रसंगा) मिळालेल्या « नावर तिच्या 
। खबंयोगाऱ्यस्तंभिदांचा उपयोग-विशेषतः रजतस्तंभि- ' नवऱ्याचा अधिकार अत्ततो;इतर स्रीधन समजले आते अर्साह्व 
दाचा उपयार-छायाचित्ररलत फार हाता. पालाश व तिंघु- । त्यान अभिप्राय दिला आहे याज्ञवल्क्टस्मृतात * पिता. 
स्ताभदाचा उपथाग अपघात हात. दमा, ड्यांग्या स्वोडड!, | स!ता,पति, भ्रात! यांनी दिलेळें, अध्यभिक आघधिबेदनिळ,बंधु- 
साज्षपात इत्याद रागावर याचा उपयोग करतात. कोयनेल । दत्त व शुल्क ? अते आठ प्रकार दिळे आहेत व हे प्रकार 
फार खय नतर कानांत. आवाज होतो व कपाळ दुखत | देऊन त्यापूृढ ' आढे', 'बगेर'हा पदें लाविली आहेत. दष- 
त्यावर पालाशरू*भिशाचा उपयाग करतात छान ' वृत्त, आभरण, शुर्क ब लाभ ! असे प्रकार दिलेळे 
स्हीघन-रल्लोधन या शब्दाचा योगिक व सरळ अर्थ आहेत.व्यासानें सोदायिक व शुलुक असे दोनच प्रकार दिळेळे 
बना तर ता अता हता क, खाच अ घन तं स्रीघन म्हृणजे । आहेत.यांशिवाय कांही इतर स्मृतांत ज्ञीधनाचे प्रकार दिलेळे 
जे घन ल्ञाच्या प्रत्यक्ष ताबयात आहे अथवां ज्य़ावर तिला | आहेत परंतु त्यांत बरोल प्रकारांसेरीज नवीन प्रकार दिलिळे 
इंक प्र्त झाला आहे त बन; मग तिला त्याच्यावर इक्क | नाहींत. व शिवाय रसूतॉंइतकेंच ज्यांच्या मतास महत्त्व आहे. 
प्राप्त होण्याच खरदां घण, बक्षीस मिळणे, वारसाने पिळणे, | अशा टॉकाकारांना,व निबधकारांनी वरीळ स्मूञचाच आधार 
नेर ज्ञे निरनिराळे प्रकार आहेत त्यांपको कोणत्याहि प्रहा- | बिशषतः घेतला असल्यामुळें इतर स्मतात कोणते. प्रकार 
रानें हक्क प्राप्त झाळेला अतो. ज्लीधनाची याप्रमाणे. विस्तृत | दिले आहेत हे पहाण्याचे कारण रहात नाह 
डप्राछ्या घेतला तर ल्लीकडे आलेलें सवे धन ल्लीधन होते. वर दिळेल्या अगर इतर कोणत्या /हि स्मर्तांत श्लीघनासी 
पःतु. ननु.व इतर. स्मु.अकार यांनीं ख्लोधनाचा अथे इनका | व्याछ्या दिलेली नाही. त्याचप्रमाणें ख्रीधनाचे प्रकार देतांना 
विश्नूत घेरलळेळा नाही. इं त्यांनी त्रोधनाचे जे निरनिराळे | अर्ध्याभ वगेरे जे दाब्द योजिलेल आहेत त्यांचे अर्थ कात्या< 
प्र्षार दिले आहेत त्रांवरून स्पष्ट होते. काणत्याहि प्रकाराने | यनाखेरीज इतर स्मतिकारांनी दिलेले नाहीत. कात्यायनानजें 
भगर कारणानं ज्लीझडे आलेले धन त्रीधन होते असतें मागि | म'श्र आपल्या स्मतींत जे प्रकार तांगितले भाहेत त्यांचे 
तर ल्लीघनाचे विशिष्ट प्रकार देण्य़ाडी जरूर नाही, व असे | अर्थ दिले आहेत. मुळ ्पति्रंथांत याप्रमार्ग त्यांत 8:१1 
प्रकार ज्प्रा अथी पूरींच्या स्मूवततकारांनीं दिछेळे आहेत त्या । केलेल्या प्रकारांचे अर्थ दिलेळे नसल्यामुळे त्मर्लावरील टोक. 
अर्ध त्यांच्या मते कांह. विशिष्ठ प्रकारांनींच छ्लीला मिळालेछे | कार व स्मंतीस आधारभत धरून स्वतेत्र निवध लिहिणारे' 
पन-ज्लीघन होत अत स्पष्ट होते. त्याचप्रमाणे स्थूनींवरीक | निवंधकार यांनी षरील शब्दांचे अर्थ सवीनी सारखेच दिछि.. 
टोकाकार, निबेधकार यांपैकोहि बहुतेकांनी ल्लीधनाचा अथे । नाहीत. ल्लोघधन याची व्यह्य़ा कय कर|वयाची, लीधना७ . 
सहोचिजच घेशलेला आहे. :खीकडे आलेले. सर्वे घन ज्लीधन । मूळ खोच्या पद्यात बारत कोण,ष बर जे प्रकार दिलेले माहेस 
हृ तकव तिल कांहीं विशेष प्रकारांना मिळालेळे धन स्रांधन । ते दाखविण्यास योजिलेले भर्ध्याभ्न बगैरे शहदंचे अर्थ छद 
होते; या प्रश्नास महत्तव येण्याचे कारण अते आहे का, अ घ्यावयाचे, यासेबेधीं टीकाकार ब निषघंकोरे यांनी निर 


बन छीघल लमअजें जातें त्याचा वारस! जीच्या पश्नांत लिच्या' बिशळी परते दिली. भसश्यामुळे हिंदुत्यानांतीळ निरनिराळ्या 
श्र 


ल्ीघेन 


922 एमद्दाताट्रीय शानव्ोश.--( स) २५२९ 


भंतांतः द्लीघनासंबंधीन कायद्यांतहि भिन्नता आलली आहे.'मळ 
स्पा पल. जरी रवे प्रांसांतन ७॥रखाच मान अंतळा तरी टाका£ 
हार व स्थिचकारयांची तजी स्थिति नाही; 
मुंबई इलाल्यांत 'याजझवल्क्य स्मडीवरील' टीकाकार व्ज्लिनेः 
श्वरू>्यांन्या 0.ताक्षस नावाच्या टकेत मोठा मान ओह व 
त्याच्या खाल खाल नील३ठ यांच्या व्यवह्द!* मयरख नांगच्या 
निव्चघार्स 2झाहि व ८बड इला€? त सखराचावभधी जो.कायदा 
साह ता दवलळल म्रथकाराच 2. महप्रसाणच क्षालला आह. 
ब्रैगालपघ्यः जीमूलवाहतच याच्या दायभाग नांवाच्या निधास 
अग्रपूपच्य नने आहेत मिताक्षरा व,दायभाग यांच्यांत वर 
दिळेह्या वाब ुवंची-मतात सत्यंत बारच्या असल्यापळे 
सु & वःबेगाल प्रांतांतील पूर्दीच्या च प्रबलित क्लॅघर!च्या 
छ'यद्यांतहि मिनता लेली आह. त्याचप्रमाण इर प्रातां- 
तोल छताच्या कायद्यांनहि. वरील कारेणापुळे युंबई इल'- 
ख्य़ांठील स्रीचनाच्या कायद्याशी 'भत्नरता आलेली आहे. 
आतां वर जञे प्रकार दिळे आहेत त्यांचे टकाज!र,निश्‍य- 
कार; यांना काय काय अर्थ दिल आहेत ते पाहु. सध्यमि 
याचा अर्थ विवाहाच्च्या वे] ग्धुग्र अग्न 'सधोर बसली | 
वृधून मिळाठेलळें घन' असो कात्य!यनान दिला आढे व दोच 
इतर अथकारांनी, मन्य केला. आहे. अध्याबराहनिक यांचा 
_ अथ ' विवाह झाल्प्रावर उधत बापाच्या घरून ससरी नेतात 
ठउव्ह्रावधपमळालक न असा कात्यायनान दिला अह, च.त)च 
इतरानी मान्य केलेला आहे.सद्र- दोन्ही प्रसंगी कव्धम आत्रे 
टोंर्डून अगर परक्यांक्डूनडि घन *्ळुं हाकेल व ५ दोन्ही 
अस्षगा क.णाळडून हवे मिळालल घन जोमृतवाहनाखरज इत- 
स्यना चन मानिळ झाहे. सदर ग्रंथकाराने आपल्य दाय. 
भागीत्र: उडिल्या जसंयी वघुस कोणाक्डूनहि. मिळालेळ घन 
ज्लॉवन रिल आहे, परंतु दुसऱ्या प्रन्गी. म्हणजे वरात च्या! 
वेळा, क्रक्त बापाच्या ,कुळातीळ अगरं अ दवेंच्या कुळातील 
मुडळकडूत:मिळळं असल्याच तेवढेच क्लीघत मानिळ आह. 
ठठञाख्या देलांना क'त्थायनाने “ यत्‌ 


मध्यावाहू निक यांची. 
असे स्प्टांकरण केलें 


पुन: कभते;नारी नायमानाहू "दुकातू 


अदे. (त्यांतील पेतकात्‌.याचा अर्थ दाःयभागांत ' पित्याच्या , 


घन; ततासेरी जातांना * अला नं घेता पतुकात्‌ हा एकशपी 
दद समान; बिऊन 'मातेच्या अरार पित्याच्या कुळातील.मंडळी- 
कडुंन-ब्नरातीच्य़ासमध]; मिळालेले घन' असा घेतलेला आहे 
इनर ग्रंथक्रारांना अला अर्थ, बेतलेला नाही. . प्रातिदत्त याची 


कात्यायनांने ' बघू प्रथम सातरी, आली म्हृणजे तिला सातु- 


साहषऱ्याच्टून आनवादचळाच्या कळा. अ.।मळ्त णू /» असा: 
दिवा ,आहे,. त्यः'सचे लावेण्य|]मिल अगर पादवंदानिक अन्ञी 


संज्ञा, ढिळा; आवरीळतुन्द्ी प्रकार त्रिवाहाच्या वेळेतत स्रीस: 
मिळछाळेल्या घतावे. आहेत. मनूव-बाकीवे,जे तीत प्रहार दिल - 
अमित: त्यांच्र अर्थ, स्पष्ट जाहितळ मना दिंठेळे सहा प्रक्मार्‌ र 
येवढे. छ्ीथ्चनाचे-प्रकार, नाहीत हे: इंदर. स्मृ शत त्यापेक्षां- 
म्याव त्रिज्या अकारांव&न स्पष्ट होते, मनूने, दिलेळे प्रदर . 


उदाहर्णार्थ 


पणे आहेत. असे त्याच्यानत्रच्या छ|णत्याहटे टाकावारान 
अगर [न्विघळारान मत दिलळ नाही 

नारदाने भर्तेदाय मःणन ज्ञो प्रहार दिला आहे त्याचा 
भरं्धे * नवऱ्याकडून मिळ'लेळें घन.' येथ दाय शड्दाचा *्धे 
वरताने आलेलं रन असा नसून नबऱ्य'ने दिलेल धन असा 
व्याचयाचा आहे. ह्याचप्रमाणे मनुस्म: त भ्रातपाप्त हणन 
ज्ञा प्रकार दिला आहे त्यांतहि ' प्राप्त ' याचा अथे वराल- 
प्रमाणच घ्यावयाचा महे. 

आधिबदु"रिक याचा अर्थ नवऱ्याने दुसर लपत केलें तर 
त्यावेळी नवऱ्याइडून पडहल्या बायकोस तिच्या समाध'नार्थ अ 
कांडी मिळते 0. बंधुदत्त यांचा अर्थ आईबापाप्ट्या कुळांतील 
मंडळीान्डन ज मिळल ते.कून्बाध्येय याचा अथ विषाहानंतर 
दित्याच्या झगर नबऱ्याच्या बुळातीळ मंडळाकडून मिळा- 
ले घन 

शुल्क याचची ब्याख्या देण्याकरितां कात्यायनानें शो स्छोक 
दिला आहे. त्याचा अथ ज्ञीमत्वाहनारने दायभागांत " वर 
बांधणाऱ्या बगे झारागोर छाोळा, तिने नवऱ्यास त्याच्या 
क'सावर पाठवार्वे म्हणून झो लांभ देतात तो? अस्ता केला आहे. 
नेदर्पडेताने व्यवहार यूखांत च देवाण्ड*्ट'ने स्मृतिचववेत 
व्वरांतील भाडी, दुभती जनावर्रे वाहतुळीची जनावरें, अले- 
कार वगैरे च मुल्य म्हणून. छखोस नवऱ्याकडून :] मिळते तर 
अमा शुत्क याचा अर्थ केला आहे.दिज्ञानेश्वराने त्णून राडद'चा 
अर्थ मुठीच्या बापांत नवऱ्याकडून वधृये मल्य म्हणन नै 
मिळले ते अस्ता घे-ला आहे. सोदायिक यारा अर्थ विषाहा” 
पृ) अगर नंतर आह, बाप च भ[!ऊ याच्याक्डन मिळालळ 
घन अत्ता कात्यायनान दिला आह. दायभागात बापाच्या 
कुळांतील इतर लडळांकडून मिळालेल्या धनासहि सोदायिकच 
प्हटलं आहे 

याप्रमाणे मूळ स्म हत. दिल्ह्या प्रकाराचे. अर्थ आहेत. : 
सर्वे टीकाकारांनी अगर निबंघकारांनी सारखे अर्थ घेत्ले. 


नाहं हे, वर एकाच प्रकाराचे निरनिराळे अर्थ घतने आहेत 


यावरून दिसून येईल, या प्रकारच्या अर्थातबंधा स: ग्रेथ-. 
कान एकच मत आहे तथे एकच अर्व दिलेला आहे प' तु 
ज्ञोधनासंबधी मृख्य़ वादाचे प्रश्न म्हणजे ल्लीौघन कशस 
म्हण.बयार्च व स्रीथ्नास वारतत कोण हे होत. या प्रश्नांसंदर धी 
निरनिराळ्या प्रॉंतांचील कायद्यात भित्रता असण्याथे कारण 
झ्य हे निश्चेन सांगता ण र नाह. कदाच । प्रत्येक प्र तां” 
तक रूढ प्रमाण त्या त्यां प्रातांतीळ कायदा बनळा असेल, . 
व ज्या प्रातात अ टाकाकार अगर धिबंबकांर झाळे त्यानी 
आ[प्रल्या अश्रातून प्रचालेत , रूंढीचाच अनुञाद्‌ बेस्यामुळे > 
त्यांच्या ,मत!ल त्या प्रांतात श्रेप्रत्व प्राप्त झाल असेल, अगर. 
सदर प्रेयकारापै ह ज्या प्रातांत जेउ दयात माळेत्या प्रातांत : 
त्यांच्या-मतताप्रधताणे कायद ब्रनला:असेल च वरीळ स: प्रंथ- . 
काराचा मंतमिन. भिन्न मल्ह्य़ामुळ प्रांतांप्रातांतीळ क! 
य़्ांतर्‍. ६ाचिच्झा-माळे :अलेल- ते. कताह :अठळ- तरी . हृष्टा . 


"ज्लीधनाब.बतः कायदा कसा आहे याचा विचार करूं. :: 


: " सर गुरुदास बानजा यांनी या मतवोचडपामुळं 


“स्लीथनावरील म्रथांत टि दुत्थानांत क्लाघताच्या झायद्याचे पीच 
सम्रदाय आहत असं मत दिल आहेव त्या संप्रदायांचा नावे 
भुबट्ट तप्रदाय, बनारस, द्रविड (मद्रास इलाखा), म्रार्थिठ 

-वै वंगाळ तप्रद'य अशी दिळिळी आहेत. सर गुहरोव र्‍य़ानी 

जरी बर 'दिहयाप्रमाणे पांच निरनिराळ्या शाखा द गोवेल्या 
आहेत तरी वाल्वविळ दोनच संप्रदाय घरळे पाहिजेत व ते 
एक विज्ञाशश्वराच; व दुसरा जोमूतवाहनार्वा. असे आहेत. 
निज्ञानश्वराच्या िताक्ष(तील मतात जता मुंगइ. इलाळ्यांत 
म्रान आहे; त्याचप्रमाणें बनारत्त, मिाथेळ ब मद्रास संप्रर- 
यांताह आहे. ब ह्या सप्रदायांतहि तो ग्रंथ, अधिकाग्यक्त 
घरला जाता. परंतु सदर प्रांतातील रोतंरिवाजामुळे व इतर 

"मेथे हारांच्या मंतांस काहो बाबतीत मान दिळा गेला अतल्या- 
मु त्या ह्य़ा प्रांगंत मिताक्षरेहून कांडीशी भिन मरते प्रस्पः- 
पिळी *लि आहत. नगाल सप्रदासचाचा तशा स्थात ना 
सदर संप्रदायात जीमूनवाहनाच्या दायभागास श्रष्ठ मान 
आहे व.त्यां हील मते अधिझारयुक्त मानिली जोतार. ब 

मिताक्षरा व दायभाग यांतील प्रजिपादिलल्या मतांची अत्यभेस 
नत्नजा लक्षा धञा दाटच ल ब्रदाय रून बनारस, |साथल 
वद्रावड लम्रदायास निताक्षरड्या पोटशाखा मांनणेच अक 
श्रेवस्कर आहे 

मेंजई तंप्रदाय. पेब इलाछपांडील संप्रदायाचा 
प्रथम विजार केल्याच मित क्षरेस्राली घेणाऱ्या पोटजाखांच] 
विवार करताना प्रत्येक वेळेत 'मिताक्षरत त्या प्रश्न तंबंधी 
काय मत -भाहृ हृ लांगण्याची जरी उरणार नाही. मुःइ 
हइळाळछपात खरा यनाच्य़ातंत्रथा प्रश्न तोडबितांना मिताक्षनस 
भरावान्य देतात व नौल*ठ यांचा डप्रवहारमय व म्शणन 'जो 
निजेच आहेत्यांतत मिताक्षरेच्या खालोखाल मान देतात मेवइ 


घटात व शुत्तराथ प्रातात तर ढ्यवहारमयखवात्तत्र प्रघान्य 
ब्रांच्या महत्ता त मैबंडे हाय़रकोट/चा व, 


य! दोन. व 
धळडी झीन्तळाच्या ठेरावाचा नि७5पे अत्ता आहे दो. मंवई 
इंडाळ्यांड दोन्ही मेव भधिझारयुक्त समजल प॥हेत्ेत [भग- 
बेःनाढन जि. मयनयबाई; ११ मु. इ. क्र. पा ४८७; प्राण 
जंजनदाल वि. देवफुवर बई, १. थु. हाप्रकोटे रिगोट्रीव पा 
१२०]. पिताक्षरनर्ष्ये जे-प्रश्नःतोडविळेळे नंसर्ताळ ले सोड 
बिनांना मयुखाचा आधार घण्यास हरकत नाही. [भ'ग'रंथ 

डै वि क!ःन्हाजाराव,. १9 मण, २८'५) परत दोन्ही प्रथांत' 
एकाच प्रश्वःसंबेधी मतभेद अततेल तर मैवईबेटे व गुजरींथं 
यांव प्यूखातील मतांत मानकिला पाहिजे, व मैच इला 


ट .. , __ महाराष्ट्रा य जानक्रो,, (स ) २५२ 
>>: व्यायाम. ह कयव्म््य््यााायाा्ळळाळाळा्ाजाकजमाळायाशायाभ्व्काशाधावायसमवकमधयकभध्यायाजयलमालमाधळमाायलधयोमीमाकाळयकोकयकमकाकमकयनमेमयकपपीप्याचाप्मककननला समाधी 
हिंदुल्यःनांतील तवे प्रातांत छ्योघतासंभयी कायद्यांस वेचित्र्य |. 

आहे.ही मोष्टं निवियाद:आहे. आतां-प्रत्येके . प्रांतांत हल्ला 


*ल्ञ्ीचन 


मितताक्षरतऱ्याझबल्फ्वस्सतीत दिळेलःप्रश्नर देऊन कःत्या- 
'यनार्ने वे इवरांनी दिलेल्या व्याख्यार घेऊन संदर अका. 
-रांचे अर्थ दिळे आहेत व श्लोधने फक्तः वरेः दिलेल्यापिनिष्ट 
* प्रकारांनी मिळालेल्या घनाधच म्हणावयाचे किंवाःकंसचाःचा 
अंचार ळा. आह थक्ञतश्रतच्यामताचन :-स्रीचमर्‍या *षब्दाचा 


"योगे अर्थचे ला. पाहिज, कारण जिथ " येपरगेक-अंथे 


"धण्य़ासारखा -आहततेथः पारिभषिरु- अथे घेग्याचॉ :जञ&र 


न्नाही; म्डुगजे विज्ञ नश्वताच्या मताव्रेवाज -सत्रोकडे कोयस्याहे 


रील आालेळें थन क्रोघन होय. , यज्ञवत्कमस्मूत्तान: विशिष्ट 
प्रछार देऊन त्याच्यानंतर आंद, डा.शब्द घार उला ऱ्ञयाह 
त्यांचा अथ 'इत?र ळाणव्याहि "लन मिळालेलं असाऱ्घेतला 
पाऱडेजे सतं विज्ञानेश्व त्याच आफल:मनः दिलेळ <आहे;- मिता- 
क्षत 'आदे याझाब्दांचा हा जो अक दिल आहे तो, अर्थ 
करण्याचे जे नियमःआहेत त्यांत घरूनऱ्क्ेलेला, नाहो. अंत 
ब्हणावे लोग:*आअदि झाब्दापूर्वी्जे परकर आळेले-अत्ततांत 
त्य़ांतारछ्य़ाच इतर -प्रह'संचाऱयशादे शब्दाने समावेश कळा 
जाला; त्याहुन अत्येत .मिन्नर्‍ श्र्कारांडा-स्वा3 छा होत साहा 
अपा. साधारण [तंथने. आहेत कसाह- उअसलततरी नित]- 
क्षःत हाज्ज) विस्तून अर्थ दिलं आहेःत्या मताप्रंपाणे शका 
वात येण र्‍्या> स्रियांखराज इतर उत्रेयाकडे सते प्रकारांनी] 
यणाऱ्या घन त्त मरइ ईलाझपात सख्रीाधन घरले अ्वर्घज्य मुंबई 


। इलाख्यातील -पूदाच्या व प्रचलित ऱत्ञाधनाच्या. कायात 


तर प्रांतांच्या कादद्यात.लबो फरक्र 4 ता वज्ञाजश्वराच्या 


| यांच मतामळेऱ्झाला आहा क, ३ 5" ळय 


ठिज्ञानंश्वारान वर दशाविल्याप्रमार्ण ज्लीधन!चा अथे फार 
व्यापक केळला आहे. सरीत कलाव्होइल्यार्ने मिळालेले अतो 
'बारसाचे मिळालल अत्ता अगर इतर प्रकारांना मिळलळ 
क्षत [प्रताक्षरप्रम्ाण त सवे घन खधनच हात. मुबइ इला 
ख्य़ांताळ दसरा धिर ट्युक्त ग्रथ व्यवडारमय़ व हा अह 
त्य़ालाहं :ज्ञ'नश्च ।ची स्राझनाची -य'७7[ ग्र'ह्य धारेलो 
अ'हि परंत मरिताक्षांत क्यप्रमाणे संत स्राथन'स सारखेच 
वरस दिल आहेत त्याप्रमाणे व्येवहार्मयांत दिलेले 
न हात. व'ग्साकारता व्यवहारमयूखांत स्रीचनाचे पाःरभा 
षिक व ओपारेभपरिक अभे' दोन. विभाग केले झाहनं बे 


|) । 4 ञ 
न्ही प्रकारच्या स्रेघनास निरनिराळे वारस दडे हित, 


[ विजय रस वि. लक्ष्गण, ८ ' मेबई हायकोडई रिंपोळेवे 
पा. २४४ पह! ] षी % ह क 


८ 51:15 


ऱ 1771: 18147: 10७ 


जसा दाऱ्हाः अर्थात 7ल्लाधन कडच्या. अर्थायावत > जरी 
एम्मत.जार्ड त्रा मुबई हे।येदोराच्या :जिवर्डयाल:द ऱ्शद्दश 
निबाड्य विरुद्ध पीव्ही क्रोस्सलकेडे झाररूया;; अपालोतोळ 
निवाड्यांत मिताक्षरताळ मत सदस्पी माम्यऱ्केळेले नाही 


दयतयीळ इतर भगांत विनाक्षपंट्या मतांस माने दिला | सदर तिवाड्य प्रमाणेच चर जे अध्यम भप्यावम्हानकःचंगेर' 
इ-हेच [कृष्णाजी वि-पांडुरंग, १२ मुंबई हायकटी रिपोटेसें. | ब्रिशिष्ट प्रक'रः देले आहत त्यांगमाणिळोलेले घर अथोतच. 
ब. यात :ह्मग).) हुई ४१३५] :)|| जीघन, घरल आहे. 51तिवाहाखरीज इतत. प्रसंगी जत्रीशि. दक्ष फत: 


सीत 


मंदवाराष्ट्रींय ब्लॉनळींदवा. ( लख.) २०२ 


मुभा रहनअ हलक तनमन अव तिळेकेन- त. ळलन्यक मामा वाजला ज्य १लकातुलवकयन् ममळी | दुसर्‍या एखाद्या ख्रोकडे वारसागे. गेली तर ती. मिळकत 
माज सनी ओमी रची जक वळवी * । भर स्रीरचाडू ल्रोचत होत नाही;उंदाइरणार्थ एंखाद्या ज्लोचा 
भाषत चेयाळफध्य आप्तांना दिल्ली च परक्ष्यांना दिलेली | नवरा पररून त्याचा वारला तिच्याकडे येऊन त्याची मिळडत 
अला भई करून अतांनी बसतील दिल्या मिळकतीसच | तिळा मिळाली व तिच्या पत्चात सद्र मिळकतीचा वारना 
जऔचन समजतात; तता भेद मुबरे हायकोटोच्या ठराबांत ( तिच्या सासकडे गेला तर ' ती. मिळकत तिच्या सासुडेहि 
. लळा नाही. स्वीस कागसत्याहे बळी व व्होणाकडून हिं क्षीस । स्रीघन होत नाहो. परतु लमामुळे कुळांत आलेल्या ख्रोळडे 


निळाळेळी मिळत धूवहू इलाळ्यांतील इद्लांच्या कायद्याप्रमाणे . सुद्धां जेव्हा त्याच 


*हणजे अथात हायकोटे प्रीब्हीकोन्तिळ यांच्या ठरावा प्रमाणे 
खीचन सखमजळी आते | आशाब/ड दि. हाजी ( लग्नःनेतर 


मिळालेले दागिने), ९ मु. ११५; दयाळदास वि. सावित्रीबाहे 


( ळमानंतर बापाकडून बक्षीसपत्रावरून मिळाळेली ह्यावर 
मिळड्त), २४ मुं. ३८५; बाई नमदा वि.भगवंतरायर,१२ मु. 
७०७० ) परक्याकडून ल्भानंतर बक्षीस मिळालेली ह्यावर 
मिळकत ) ]. ह्याप्रमाणे ज्ञीने स्वकष्टाने मिळविलेळ घन 
सुबह इलाख्यांत ज्लीथन समजले न्नाहेळ यांत शंका नाही. 
निताक्षरेप्रमा्ण ख्लीनं स्वकडाम मिळाविळेलें जन ख्लीकन 
समजळे पाहिभे असा मद्रास हाथकोटोचा ठराष आहे 
[ताळेमा वि. लमण, २१ मर.१०००].तेढहां मुंबई ईलास्यां- 
तहि ते सत्तंच समजले पाहेओे [वाई नमेदा वि. भगवंतराय, 
१२ मु. ५०५ व मणीलाल वि. बाई रेषा, १७ मु. ७५८ पान 
७७० पहा ]. 

वर दिलेले प्रकार म्हणजे स्वरष्ट अगर बक्षीस यांखेरीज 


घन मिळविण्याचे अ्थांतच इतर प्रकार अहेत व त्यांपैकी . 


एका इसपाकडून दुसऱ्याकडे वारसाने मिळकत जाण्याचा 
जा प्रकार आंढहे तो बराच महत्त्वाचा झाहे. ल्लोकडे वारसाने 
आळेळें घन मिताक्षरेंत ज्रीवन मानिले आहे हुं वर दिळच 
आहे. परंतु मंबई हायकोर्टाच्या ठरावाप्रमाणें प्रत्येक त्रीला 
वारसाने मिळालेले घन ल्लीचन समजले बात नाही. स्‌द्र 
ठरावाप्रमारणे ज्या कुळांत जली अन्मला प्या कुळांतील मिळ- 
कृतींचा वारस! तिच्याकडे गेला तर तिला वारस म्हणून अ 
बन मिळतं ते तिचे ज्लीघन होत; उदाहरणार्थ भावाचा 
चारसा बहिणीकडे गेल तर तिला भावाची जी मिळकत 
मिळते ती तिच ल्लीधन होते. परंतु विवाहामुळे ल्ला ज्या 
कुळांत जाते त्या कुळांत मिळकतीचा मालक पुरुष असन 
श्याचा बारल[ तिच्याकडे गेल्यास वारसाने [तला मिळाळेळी 
मिळकन तिचे खीघन होत नही; त्या मिळकतीचा तिला 
ककत हयातापर्यंत उवभोग घेण्याचा दक्ष असतो; उदाहूर- 
भार्थ नवऱ्याचा वारसा बायकोकडे अगर दिराचा वारसा 
भावजयीकहे गेळा, तर बायक्रोस अगर भावजयीस मिळाछेली 
मिळकत त्यांच क्लीधन होत नाही [मगनलाळ वि.वाहे गांध, 
२३४ मु. १९२; गदाघर वि. संद्रभागाबाई, १७ मु. ६९०; 
लॅकूबाई वि. मागूवरबाई,२ मु. ३८८ व त्याश्षिवाद ग्रीव्ही 
क्रोन्तिळचा ठराब ५ मु. ११३० ]. वर दिल्याप्रमाणें लमामळे 
कुळांद. मळेश्या क्रीकडे वारसाने आलेली मिळत तिश्या 
वश्याह्त. विक््याचसारक्ष्या, ढेक्वारन त्याच कुळांत झाळिल्या 


$ळोंत जन्मलेल्या स्री सालकाच्डून 
। निळ&तीचा बारता जातो तेव्हां तो मिळत तिचं 
| स्रीवन होते; उदा. मुलीची मिळळत आडदेकडे वारसाने 
गेळी तर ती मिळकत आईचे ज्लौधन होते [ गांधी मगन- 


४२ 


। छाळ वि. बाह नजाघव, ३४ मुं. १९२]. 


बर दिळळी व्यवस्था लश्ामुळें कुळांत आलेल्या ख्लकडे 
बारस गेळा तर तिला वारसाने मिळालेल्या मिळकती संअधी 
झाली, परतु मुंबई हायकोटोच्या ठरावाप्रमार्ये कुळांत जन्म- 


न 3, 99, 


ढल्या ज्ञॉकड त्या कुळांतील मिळकतीचा जेव्हां वारसा ज्ञातो 
| तेव्हां ती मिळकत त्या ज्ञाच्या पूणे मालकीचा होते. उदा. 
। भावाची मिळकंत बहिणीकडे अगर बापाची मुलीकडे गेल्यास 
, सदर मिळकत बहिथीच्या अगर मुलीच्या पूर्ण मालदीची 
। म्हणजे ज्लीधन होते. [ विठ्ठप्पा वि. सारिश्री, १४ मु. ५१०; 
। लक्ष्मणराव वि. भानसाहूब ४८, इंडियन केतस ( नागपूर ) 
। ११६; गुळप्या वि. तायबा, ३१ सुं. ४५३ ब त्यांत त्य.पूवाचे 
। दिलले ठराव. वरील ठराव मृलोसधं्धा भाहृत. त्याचप्रमाणे 


। बाहिणींबाबत, विनायक वि. लक्ष्मी!डे, १ मु. द्वायकोर्ट रिपोर्ट 
११३व त्याबर प्रीव्ही कोन्हलचा ठराव ९ मु इं.अ. ५२०; 
रिडाब.इं वि. अण्णाचार्य, १५ मुं. २०२६ हे ठराव आहेत. 
कुळांत. जन्प्ललेल्या भाणखी कांही ल्रिय्नांबाबत माधवराव 
वि दवे,२१ सु. ७३९ तुळजाराम: दि. मथुरादास,५ मु.६६२ 
हे ठराव? पहा. ]. मुंबई इलाख्यांतील कायदा या बाषता'त 
। इतर प्रांतांतीळ कायद्याहून भित्न आहरे व ही भिन्नता प्रीव्ह्वी 

कौन्सिलच्या ठरावांतूनह्ि गान्य केळी आहे [ शिवशंकरलाल 

बि. देवाशी, २५ अ. लॉ ४६८ व बळवंतराव वि.बाझीराव 

२२ सुबई ल रिपोर्टर १०७० हे ठराव पह 1] इतर प्रांतांत 
क्लीकडे वारसाने आलेळे घन केब्हाहि छ्ीधन समजळे जात 
नाह. 


मुंबई हायकोटोच्या टरावांत हा जो लभ।मुळे कुळांत 
आलेल्या शिया व कुळांत जन्मलेल्या ल्निया यांच्यामध्ये भेद 
केला आहे तो मिताक्षरा अगर ब्यवहारमयूख यांत केलेला 
नाहीं. व मुंबई हायकोर्टाचे एक माजी नामांकित . जज्ज रे. 
वेश्ट यांना एका ठरावांत असं म्हरळे झाहे ढो, हा जो मेद 
कली आहे तो पूवीच्या क!यद्याच्या ब पंडितांच्या मता- 
| बिशद्ध ञाहे | भागीरथीबाह जि, कान्होथीराव, ११ स.२ ट्या 
पहा] परंतु हा भेद दृक्ठी पूरण प्रह्यापिछ्ा गेला आहे वःत्या* 
किरुढ्‌ मत देणारा इसम किनहि मोठा कायदेदडित कित 


| विद्वान भलुळ! तरी स्याच्या भताजा : काहहि ढपबोण-चाहूर £ 


"ह्लौधन 


अददाराष्ट्रौय शानकौशा. | लख) २४५ 


बे या भदासुळ कांडा. काही ठराउ थोडेसे चमत्कारिकहि 
*-[दिततात. उदाहरणार्थ मुळाच्या मुडीचा वारसा आाभोकडे 
- गेल्य़ास तिल! डारत्त १णन मिळालेली मिळत तिथे ज्रोधन 
* होते परतु तीच मिळ्त मुलाच्या मुलाची वारस म्हणन 
आजञोकडे गेल्परास ती तिचे स्रीथन होत नाहा [२४ सु.१२९२ 
पडा] 
हिंदू घमेश'स्राप्रमार्गे नवऱ्याचा ढारता बायकोकडे 
भाण्पराच्य़ा ठेळो बायके व्य़भित्रारी अलेल त! वारत्ता तिच्या- 
कड ज्ञात नाही. परंतु डा नियम नवऱ्याच्या कुळांनोळ इनर 
' पुरुपांकडून स्त्रोकडे वारसा येत असल्यास त्यांस लाग॒ नाहो. 
* झुलाचा वारता त्याच्या व्यभिचारी आईझडे जाऊं शकतो ब 
' शव प्रांतांतून या वाबतांत प्रचलित कायदा सारखाच भाहे 
[अद्वुयप्या वि. र्द्रेप्या ५ मुं. १०४; कोजियाड वि. लक्ष्मा ५ 
" म. १४९; बाळदेव वि मथुराकुवर, ३३ अला. ७०२ ]. वर 
दिष्ण्याप्रमाणे लम झालेल्य़ा कुळांतील पुरुष मालक असलेल्या 
मिळकतीचा वारसा छ्रोकडे गेला तर ते तिचे ज्लोघन होत नाहो. 
परंत ल्मासुळें स्री ज्या कुळांत ज्ञाते त्या कुळांतील. मिळत 
प्रथम एखाद्या त्याच कुळांत जन्मलेल्या स्रोऊडे जाऊन तिचा 
वास्सा पाहेल्या ज्ररू्डे आल्यास ती निळकत तिथ ज्ोोघधन 
होतें व त्याच उदाहरण, मुलीचा वारस! आईकडे गेला तर 
समुळीची आईस मिळालेली [॥*ळ5त तितर ज्लोधन होत हे वर 
'दिळलच आह यामुळ कव्हां केव्हां अत घडतं कां, एखाद्या 
इसवाच्य़ा मरणसवर्या त्यात्त बायझी च मुलगो असे नातेवाईळ 
छ€ल्य़ास व बायकी वाईट चालीची असल्ग्राल मयताचा 
वारला त्याच्य़ा मुठीकडे जातो व त्यानेतर सुळणी वारल्यास 
तिची म्हणन तीच मिळकत तिच्या व्यभिचारी आईकडे 
येण्यास कायद्याप्रमाणे प्रातबेच नाहीं द त्याप्रमाणे ती आई 
कडे, मुलींची वारस म्हणून जाते ब याप्रमाणें आईकडे ती 
मिळ$त आल्य़ास मुंब्ड इलाख्यांत ती शिव ज्लॅंधन होते, 
पण इतर प्रांतांत तो आहेचें स्रोधन होणार नाही परंतु 
भाई ठग्रभिचारी असली तरी ती तिच्य़ाकडे जाऊं शकते 
[ वल्लभ वि. बाड हृरिगंगा, 1 मुबई हायकोटे रिपेटषषे पा. 
१२५; नगेद्रशदी वि. विनयक्रृष्ण, ३१० क. ५२१; अंगमल वि, 
वकटा, २६ म. ५०९; गंगाजेटा वि. घ तिटा, १ अ. ४६ ] 
याशिवाय ख्रीला वप्ापारधंदा करून अगर इतर प्रक!रान 
मिळालेळे घन प्रचलित कायद्याप्रमाणाहि मुंग क ह 
स्रीथनच पानि७ प'हिजे, मित'क्षरेत कात्यायनाते, कष्टाजित 
घनासबेया भो नियम दिला आहे ता कबळ केलल| नाह! 
मिताक्षरेप्रमागे त्रा कष्ट/जित धन तिचे ज्लीथन समजले 
पाहून अत्ता मद्रास हायकोर्टाचा ठराव आहे ता पैर !दळाच 
आह. त्याचप्रम'ण ज्लीला ति€्पा अभ्नवल्ल बददल श्वापाच्या 
कुळांतील मेडइळीकडन अगर नखऱ्याच्या कुळांनील मंडळीकडून 
कांही ग्क्षम अगर मिळकत निळाष्यास मब इलाछ्यात त 
पि4 क्लीधनच होते [यणीलाल जि. वाई रेवा, १७ मु ७५८] 


'देवढह्यूतीत ज्ञीभनाचे प्रकार देतांना दाति हा एक प्रहार 


दिल! आहे व त्याचा अथे चारितार्थाडारेतां श्लीस जें कांही 
मिळाले असेल ते असा झाहे. वाति म्हणन खला मिळाळळे 
घत नातेवाशहांकडून आपखु शीय मिळ 8 असो अगर ते 
तिने त्यांच्याकडून कोटैमाफेत बसल करून घेतलेले अक्षो 

त्याचप्रमाणे त कोमायावर््येत, विवाहित असतांना $िंषा 
विघवा असतांना मिळ(लेळं असो; मुंबई इलाहछ्यांतीळ 
कायद्याप्रमाणे ते सरदे ज्लोघनच समतर्ले जाते [ १७ धु.७५८ 
पहा ] थोडक्ष्य़ांत सांगावयाचे म्हणज्ञ मुंवहे इलाह्यांगीळ 
स्रील!, बर जो अपबाद दिला आहे तो सोडन शार रौताते 


ट्* 


निळ'लेल स्ोाधन होतें 
सुंबई इठाखा-त्नी रनावर ज्लीचा ताबाः-विज्ञानेश्वराने बर 
दिल्य़ाप्रमार्ण स्त्रीधनाची ब्य'ख्या नरा अत्यंत ब्यापक 
। दिल्ली आहे तरी सर्व खोधनाचा स्त्रीला वाटेल त्याप्रमाणे 
। उपभोग घेण्याचा अगर त्याचा वारेल त्याप्रमाणे विनियोग 
| करण्याचा भाधेकार आहे अले त्यानें कोठेंहि मत दिळळे 
ना. उलट र्न) स्वतंत्र नाही हे ना*्दाचे वचन विज्ञनेश्वरान 
ददल आहेवत्याचप्रणाण न्लांच्या नवऱ्यास 3िश्व्या खथनाचा 
कंट्बपाषण[कारतां, आवश्यक धमेकार्याकारेतां व्याधीः दर 
| करण्याळारतां ब घरणं आले अतता ते दुर करभ्याक!रितां 
(तिच्या परवानगीशिवाय उपयोग ढदरण्याचा अधिळार आहे 
अस त्यान म्हटडे भाहे. यावरून धनाच्या व्याख्येत त्याचा 
सनामलाण विनेयोग करण्याच्या हक्काचा समावेश असणें 
ञरूर आहे अस विज्ञ नेश्व'च॑ समत नव्हत असे दिसते बं 
त्यात बबल नाह. हंदु घभेशात्राप्रमाणे धताचा मालक 
पुरष असल तर| त्यास मुलगे अतल तर त्याचा त्यास 
मनाप्रताण दयागा करता येत नाहा. प*त यामळे तो 
मालक नाही. अलं कोणी म्हूणत नाही र्जमूऱवाहन'नें 
यांच्या उलट जाऊन ज्याचा, नवऱ्याच्या परवानगीशिवाय 
मंनाप्रनाण ल्लील विनियोग रतां येतो तेंच तिच न्लाघन 
हाय असा अभिप्राय दिला आहे 
छरघनाचा मनास येईल त्याप्रमाणे विनियोग करण्याचा 
स्र॑स हक्क आहे किंवा काय यावर बिज्ञानेश्रशान स्पष्ट मत 
६ळऊ नाही. ठ्यवहारमयूख'त कात्यायन.चे शिह्पावर 
निळावेढल्या घनालबचा मत दिले आहे, त्यावरून सदर 
प्रथकाराच्या मत्त त्या घनाचा सख्रीत नवरा जिशंत असतांना 
बाटेल त्याप्रथाणें उपयोग करण्याचा अधिकार नाही. गस 
दिले. त्याचप्रमाणे भाधिवेदानिक वगैरे बिशष्ट ज्रीधनाचा 
खुडा नवऱ्याच्या परवानगीशिवाय स्वान खर्चे करूं नये असते 
सदर प्रेयकाराचे मत आहे परंतु तोदाधिकाचा 
क्षर्ण्यास भाज त्यान प्रतिबध घातलेला नाही 
हेललच्या कायद्याप्रमाणे कनायावस्थेत ब बिधवा भशलांन|| 
ह्लीस छल घनाचा ख्या पर्जाप्रमाण उपयोग करण्याचा हृषु 
कह. नवरा. नितंत अततांवा शादायिक (सदायिक) 
नोखरीज इतर धनाची नवऱ्याच्या परवानगीशिवाय विक 
वढ कणण्यांचा छ्ञास हक वाहा. नवर जिबंत भत्तनी 


| 
| 
| 
| 


। 
| 
। 


वानेयाग 


- स्त्रदायिकचा मनाप्रमाणे विनियोग त्रोत झारेतां भेतो [भा 
>» वि, स्थुनाथ;-३०-सु- २२९ ] 
ल्लावनास. वःरसः दरड इळाड्यांत मिताक्षरेप्रप्ागे 
»”पुढीलप्रकारची: बारभांची क्रसेडारी | आढः-- सरीचा विवाड 
-उस्लिटलेमत-पद्धतांनं म्हणजे ब्रद्म, देव; आर्पे वे प्राज,फत्त्य 
यापैकी दोणत्याहि एका पद्धशर्न झलेला असल्य़ात | 
_ प्रश्नात तिथ ज्लोवन प्रथम तिच्या मुलं कडे जाते. : एहापेक्षां 
>नस्त-मुठी अतल्य़ास प्रथम अविवाहिय व नेतर रिंवादित, 
"व सर्वच दिवातदह्वदित अलल्प्रास त्यांत प्रथम ज्या अप्रसिष्रिअ 
म्हण्जे गरीब आरेत आपर ज्यांना संतति नाहीं त्य़ा व.*तर 
-इतरं- मळी;सठीच्या अभावी सुळींच्या मुळी व त्यांचे त्रिमाग 
त्यांच्या आयांच्या हिर्याप्रम'णे च्ल॑ जातात. म्डणजे प्रत्प- 
"ळ्या आईप्त जो हिल्ता मिळाला अत्तत! तो तिच्य़ा एक 
: झसखर अनेक मुळीकडे जातो. मुठीच्या मुली नसताळ तर 
रसुळींच्या सुलांकडे वते नसर्ताल तर खर च्या स्वतःच्या मुठां- 
कडे. वाऱुसा, जातो; व त्याच्या अभावी मुलांच्या सुखाकडे व 
१ त्यांनतर नवऱ्यायडे व नबऱ्याच्यए वारलाकडे वारस] ज्ञातो, 
खरी चायविवाह आसुर. गात्रे र'क्षन, त्र पैशाच या असमत 
एप्रकारांपेधी एका प्रकाराने झाला झसहय़ात वरील प्रमाणेच 
“नातवापर्यंत मिताक्षश्‍्त बारलत दिल अहेत. मात्र नवरा ब 
"त्याचे वारस हृनदेतां अइबाप व त्यांच्याभतर बापाचे वाग्स 
,अत्ता क्रप द्िकिळा आहे. वर द्लल' क्रम गुल्ह त्रचि नास 
लाग नाहा मितःक्षप्रमाण दु७5 ( मुलीची किंमत ) प्रथय 
भावाकडे सतर आईकडे जार आईच्यापश्चात तेंकणाकडे 
जात हु मिताक्षरत दिल नाह! पत्त त बाव त्याच्वऱरस 
यांच्याकडे गेळ पा. जे 
7 -मु-इ हायळोटाच्या ठरा शेत ज्या भगांत मित!क्षरप्रमाण 
ज्ञग्सा ठरविला जातो त्या भागांत बरीळ क्रमव बहुतेक 
ज्वरेलला झाहे. अप्रातिष्रित याजा अथे नि्चन अता केलेला! 
आ'ह्दे न सताति नसली तर स््राचनाचा वारला येण्यास बःधघ 
येत नाही [.बकूब ई वि. मैचाब'इ २ मुं. हायकोर्ट रिपोटमे 


पा. ३] दोन पुळीत  सबन कणचे [तघेन काण ह टरवे- |. 


-तांना'व्ोटाने देघच्या स्थितीची बारअाइन चेव६शा करू 


द्योचीत जत श्र,मंत अगर गरीब काण हु टरवावयाचे नसून, 
फक्त जेथें दोघच्या स्थ्रिटात र ट अंतर असत ब एकोस 
नि्घन 


दुसरीच्या मानाने निर्धन झ्हणता येईल, तेथेच 
मुळीस एकटळा स्त्रीचन म्रिळत [त ट्टडा वि. बसाव्वा, २३ म 
2२९ ] छ्यास मुलाबा सुलगा अगर त्य!131 मिताक्षर प्रमाण 
थॅंगारे बारस नसळ्यात तिच्या क्ल धनाचा वारला तिचा विवाह 
समत पद्धतीने झाला असेल तर तिच्य़ा नवऱ्याकडे जाजो 
[भीमाचा बिनरामाचाच ३३ सु. ४५२] नवर्‍्यान्तर सावत्र 
अुंळाकड भन्षारसा जाहूळ, कारण त्याच्याकडे वारत्त! मुलगा 
हणून जॉणार नोहा तेर नव्याच वेरत्त हणून जाईल) 
हवश्र ती. नवभ्याच्या नंतर यहूळ-सलगा त सुळती यात सावत्र 
बुह्ाु्याह्य त्रभनावेश्र ६. माहा. असं निज्ञानेश्वरातत घत 


.-म्च्तराषट्रीय शानवक्ोोबा. (स्त ) २१५६ 


चारिभ पिक सराघनांत 
व्या कदा झं आ... _२३ ० त्श ७__ ह्य 
दिला आहे,त्याचा अथे विवाह्य!च्या वगरे घारिक प्रमा खी 


. स्लाचन 


[-बरीळ टरावांत-घरळे 
आहे. स्रीला अपत्य नसेलतर तिचे ज्लावन तिच्या नबऱ्याल 
' दिच्यापेक्षां उच्च जातीतील ख्ञापासून झालेल्या -मुळकढे 
“ज्ञात अला मनून नियिम दिला माहे; परतु इल्ली निरनिराळ्या 


 ॥दल-आहे; त्याचप्रधा०: हाय 


- जातींच्या स्रिया एकाच इतमास करतां येत नाहीत व-बरीळ 


नियमास यामुळे हल्ला मद्दृत्त्व नाही. पश्तु वरीळ नियमा. 


" प्रमाण सवण सावत्र मुलगी -असल तर ती-नवऱ्याच्या. अगादर 


वबारत घरला! पाहज जश १!०| म्हूगल तर त बराबर नाहा 


. . २२ गु. ४५२ पहा] 


नेःव्ञानेतर त्याचे वारस थेतात. त्यांत प्रशन सावत्र 


- थुल्य [३३ मुंड ४५२ ] जगर नातूर्‍्येईल [ गोजाबाई वि. 
'शह्ाजीराव, १७ सुं. ११] नतर नबऱ्याच्या दुतऱ्या बायका 


[ कृष्णाबाई ति. श्रीपती ३१० ६. ३२३] १ रतर त्याचे. इतर 
वा[र".४०६ इलाल्यात लळुनाह वे. माणकुवरबाह या टराषा- 
शरमाण ।पनाहाघुळ मन्रज सापढ झालल्या [वघळाकडे नत्ता 
इतर घराचा वारत| ज्षातो त्याचप्रञाणे खीवनाचाडि जाऊ 
श%ल [३ केंतरबाहे वि.६तराभ,२० ६. ४२१ ६हा प्री. को. 
चा ठ९13 व क्ुष्णबाई जि. श्रीपटी ३० मुं ३३२पहा] अर्ल. 
मज पद्ध्तांन विवाह झाला -असल्यास मंबई हायर ट.च्या 
ठरवाप्रमाण हृ मिताक्षरंत दिलेल्या इसमाकडेच बारस गत!. 
याप्रमाणे प्रथनन आई, नेतर बाप, नंतर बापाचे मुलगे वगेरे 
इसमाळडे वारसा जातो [जंगलबाई वि. जेठा, ३२ मुं ८०५]. 

मयूखाप्रमणे घारश:-म्यखात वारसाकरिता सधनाचे 
पा्मा घक खीघन व इतर स्रांथन असे (वभाग. ३७ ०-'हेत. 
'गरभाषरिक साधन कोणते याचा प्रेथकार!ने सप्ट खुलासा 
२ळान'हदी,पन्तु बर जे स्मृुतीलील रिशिष्ट प्रवार दिळे ७ हित 
त्यानाच पारिभाषिक श्ा.घन म्हटले असाव अर दिसते. 
यीठक नांवाचा एक प्रकार 5 युखांत 
नवऱ्यांसह एका आसनावर बरूली असतां तिला जञेकांहा 
मिळल त असा आहे 

पाभपिक ज्लाघनांपेजा अन्व'घय (नवरा अगर त्याचे 
नातेवाइक अनर्‌ . &6हूवाप व त्यांच नात्वाहक यांच्यावडन 


-िळालल्या)क्राधनास व नवऱ्य!न दल्ल्याख् घनास जवान्स 


दिले झाहेत त पुढे ॥दिल्यराप्र-गें आहेत: खीये मुलगे व 
छृला याच्याकड प्रथम त जातव मूल्य व मली यार 
हारख वाढून घ्यावयाचे अतत. सुलपंडा कांही विवहत 

कांही आचेशाहित अथतील तर सलगे,व अविवाहित मुळी 
अधम बारस हत ल.प्रचालित कायदाप्रम णे दख अन्वाधय 
श्ञावना"तवराल क्रमानच वारस ठरातेलल भाहून [दयाळ 1: 
वि. क्षावित्नाबाइ, १२ धबई ल! (रिपोटर ३८६]. *न्वःघधयास 
बरळ बाराच्या अभावी इतर "ण वारस येतात दृमयपष्ांत 
दिळेळे ताही. तर हद! बानगीा येंडिया प्रत प्रधमन बारह 
मुलांच्या संततीडडे ज हल, नतर भुलांर्या संतती बडे जञ'हुल, 
अन बरला अर्‌ पुल्य व पुढी या दोघांकडे एकदक पाती 


यर डला 


> 3 


121. भ्र 


तर त्यच्या अभावी त्या दोघांच्याहि ९तताव्हे एकदम कां 
जाऊं नये. याचा खुलासा सर' गुरुदास यानी केलेला नाही. 

मयुखांत योंतळाचा वारला प्रथम अविवाहित सुटीवडे 
ज्ञानी येवढेच सांगिलले आहे,त्यानंतर तो कणाकडे जातो हें 
दिलेळ नाह. , अववहित मुदी नस्ल्याल इतर प!२भापिक 
त्रोघनाचा वारसा ज्याच्याकडे झालो त्यांच्याडकबडे योतका- 


“चाहि वारसा जल असे मानणे इष्ट आहे व यावरूनच सर ! 


सुरुदास यानी अन्त्राधयाचा व'रतता झयुखूंत न्मुद २ेलल्या 
वारसाच्या >भावी प्रथम मुलांच्या संततीकडे जाळ सर्शषमत 
दिलेल अस्तार्य ी 
मयूखाश्रमाण हूतर पान्भ]!षक रख! नास वाग्सव त्याचा 
कस: ह! प्रथम अविषादहित ब अर्ात'रत( गरीब ) मुली, “तर 
॥वाहित अप्रतिष्ठित ब निबाहित प्रतिष्ठित कुळी, मुलीच्या 
स, मुलांप म॒ २,*तर जलाचे मुल्गे, न तृ २॥ प्रमाणे काहे. 
वर दिलेल्य़ापेंका कोण/हृ बरस नसल्यांत व आरीचा विद 
संमत पद्धतीनें झाला असेल तर वारसा ज्याचा नवरा बत्याचे 
च!रत्त यांच्याकडे जाईल व सनीचा विशद असमतपद्धत!ने झाला 
असल्य़ात्त बाप ब ताचे बारस याच्यःक3 ज्ञाईळ मयूखांत 
नवर! ब बाप याच्यानंतर त्याच्या वारसाकडे वारसा जाईल 
असें स्पष्ट लिहिळे नाहां.-नन्ऱ्यासंतर त्याच्या कुळांतीलातिच्या 
बवळ्च्य([७1८०३)नातेव इ: कडे यारसा जाईल अ बापा" तर 
त्य़ाच्याकुळींतील . तिच्या जवळच्या नातवाईकाकडे जाईल 
शं ढळिदलल आहवे. 'तद्रान(नज्य्याच्या द्वार) त्यत्याच्त्नः 
(बायक.चे जवळचे नारेव:र ) अस मुळ शब्दप्रयोग आहि. 
परंतु य सुटा नवऱ्याच्या अगर ब पाच्या बारसाकडेच वारला 
जारे, कारण नवऱ्या! कुळांती स्रीचे जवबळने नाठेवःईक 
नव>4च्या स्वतःच्या जवळच्या नातेवाईक,खेरीज दुसरे असुं 
शकणार नाहीत. त्याचप्रम णे बावाच्य] कुळातील नातवाईका- 
चोहि स्थित अहे [तुकाराम जि. नारायण, ३ इर्मु ३१३९ पहा]. 
- पारिनापिकाखराज इतर ज्लेघनाचा वारला सुली असल्या 
तर त्यांच्याकडे न ज्ञाता पत्रादकाच्याकशेच.प्रयखाप्रमाणे 
जाता. या नियम,चा अर्थ जञ बेस्ट यादी एका ठनवान असा 
ढा हाता का, अपारिभापिक छाघनाचा वारता, पुरुषाच्या 
घन १6 दहिताखरब ” वगेरे जे वारस आहेत त्याच्या- 
कुड जात त्य च्या मताप्रमा्णह् वारसाची बर:दिळेली पॉक्ि 
बनाना पत्दीच्या ऐवजी पति. अशी दुरस्ती करणे जरूर 
आहे ['वेजवरंगस वि. ल4ण,८ मु. हा. रिपोर्ट पा. २४४, 
२६०] पातु ह] अर्थ बरोबर नसन अपारिभ.षिक ष पारिभा- 
पिक खघ.स वार्त सारखेच आहेत, मात्र पारिभापिक 
थुनाचा वारसा जसा मली ब त्यांच्या रुततीब्डे अगोदर जातो 
त्वरभ्रताण अप,रिनाषिक ज्लौव्नाचा बारह मुलगे, न'तू ब 
पटू यांच्याकडे अगेदर जारो,ब नंतरचे बारल प,रिभाषक 
ख्रथाप्रल्ागच ध्यावयाच, असा ज. तेळग यांचा (यानत. 


स्वा ढराब आहे [ मणिलाल नि. बु रेवा, १७ मं. ७५८ | 


पृह्ठा]. ब नहिट 0६ यांचेच पत येतरच्या कनात पाहा 


अद्राराष्ट्रीक साजळोश.-(:स ) २५७ 


घरलेल आहे [ब'ई रसण वि.जगजीवन दास, ४१ मे. ६१८. 


: याप्रमाणे मारिळ्यास पुढ लप्रयाणें ष'रसांचा कम येतोप- 


सुलगा, नातू, पणतू, मुल, मुडांच्या सळी, 
नंतर पारिभापरू धनास यण!ःर इर वारस 
शुल्क याचा मयुख'त दिलेला अर्थ बर दिलेलःच जाहे. 
मयूखात शुल्झास वारप्त मिताक्षेरेप्रसाणेच दिलेळे आहेत. 
इंह्रीच्या कायद्य प्रभाणे मृ.ह ट,गुजराथ यांत खरोधनास 
वारत व त्यांचा कम वर दिला 3नहे त्याप्रमाणेव आहे. 
न्वाधय छ्लीकन मुलगे * यांच्याकडे जातें [ शिताब ह 
3. वततराव,३ मुला रिपो १: दयांळदास वि: सावर 
च्ाबाइ, ३४ 3. ५१०; जगन्नाथ 1वि नारायणलाल २३४म. 
५५३]. अत्विहित. मुळी, विञाहवेत मलो व मलंग असल्यास 
अवनत सुळी ब मुलगे यांच्याच्कडे बान्सा जातो| ३४ 
गु. ५५० | वन्वःथच व नकयिक हे परस्परविरोधी प्रकार 
बाळ: “न्याय हा प्रकार सर्‍ायिकापक्षां ज्यस्त बिस्तत 
अह [२सु. ढा रिपोटेर पा. २०१ पहा ] व 


मुलांच मुलगेःच 


क 


झन्वाधेख व नवऱ्याने प्रेमाने दिलल्या ल्लीपनाजेरीज 
इतर परष ल्थनाचा रता जेव्हां नवरवाच्या वार- 
त्ताक्ड यत तव्हा ता-त्र मलनान तृ पण्तु हू प्रथन येतोलः 

वरा अथातच त्यच्या अगादर यइ: [भोमाचाच वि. बाळा- 
पाय, २३२ ल ४4रे वा ४५९ प] सावत्र मुलगा सावत्र 

नातवतच्या अग, दर यडूल कारण, मळ्गा ब नात बसले तरी 

जस मुल कडच खथनाचा वारला जञाठी त्याचप्रमाणे येथेंहि 

समजल पाहिज[४३ सु. ६१८ पहा] वरील वारतारतर नवर 
र्‍्याच्या भावाच्या अगर भावाच्या मुलाच्या अगोद्र नवर 
र्‍्याच्या दुतऱ्या बायकोकडे म्हणज सवतीकडे वारसा जाईल 
[ बइ ळेतर बाई जि. हंलराज, ३० गु. ४३१ ]. नवऱ्याच्या 
भव[कड नवंऱ्याच्य भावाच्या मुलाच्या अगोदर वारस। जातो 
[ददेसर!ज वि. वाहू होगी, ७ सु. ला रिपोटेर ६२२ 1]. यानतर 
न]२4चे इनर बारस. 

बृदुल्पतान ख्ीथनास कांहीं वारस देले आहेत त्यांचा 

मिताक्षरा ब सयृख प्रमाण विचार.“ मातेची बहीण,मामाची: 

बायका, चुलत्याची ब!यको, बापाची बह.ण, सासू बे वडील 
भावच बायका र्‍या स्वतच्या सातेप्रमाणे आहेत व यांनां 
जेव्हां सुळगा, मुलंच! सुलगा अगर मुलाचा मलगा नसतो 
तव्हा त्याल ल्लावन तवल्लाय (भाचा) वगेर इतमांझडे जाते. 
अत्ता बृहुस्पतानं खछोक दिला आहे. त्याचा भ्रर्थ असा भाहे 

$॥, वेर्‌ जे वारले दिल अहत ते नरतोल तर . मावशीचे 

ख्राघुन भाच्याकडे, म्हणजे तिच्या नवऱ्याच्या बहिणीच्या 

मल चुढतीच पुतेण्ञाकडे, भाते) माच्याकडे, सासरचे: 
जावयाकुडं व वडील भांब.च्य़ा बायकोच पुतण्याकडे जाते, 'वर- 
द्लह्या स्रिय़ार्‍या नरी वर : दिलेष्या.त्या.ह्या इ3सांच्य़ा । 
मानेच्या स्थानी आहुते ब ते इसम. जरी त्यांच्या पुत्राप्रमाण,, 
मानिळे. आहेत. तरी या होकातुळे ते. तत्रभ्यानतर "अर 


दरा ग्रेत नाहीत अगर स्छोकांत जो म दिला आहे त्या 
क्रप्तासंहि ते एञमागून एक असे येत नाहीत. या अ्हे'का- 
मुळे वर दिलेले इसम वारस होऊ झाकतात इतठेंच घेतां 
, येइल. व दर दिलेल्या इस्सांपेका एखादा व छल॑धनाल इतर 
क्षेवारस होऊ गठतात त्यापकी एख!दा यांच्या दरम्यान खी- 
धनाच्या वारसारूबंधां तंटा असेल तर खचा त्या दोघापैदी 
जो अधिक जग्ळचा नातेवाईक असेल त्याच्या वतीर्ने निकाल 
दिला पहिजे. कारण स्र.घन वारल म्हणून मिळण्याच! जो 
दक्क प्र्त होतो तो खलाशी नाते भगर स![पिंण्ड्य अस्ल्यामुळे 
प्रप्त होत अततो [ईसराज वि. बाई मोघी,७ मुं. ळा रिपोर्टर 
व ६२९ पद्ा] भशी स्थिति असल्यामुळं बुहृस्पतीच्या श्छाकांत 
पुतण्याचा जरी उल्लेख आहे. तरी तो झापल्या बापाच्या 
गर चुलऱ्याच्या &गोदर चुलताच्य' स्राधनास वारस >ेणार 
नाही (वर दिलेला ठराव पह! ), त्याचप्रमाणे वरील श्छोकांत 
काहा इसम स्रीच्या नवऱ्याचे नातेवाईक अहेत तर कांहा 
वाप!चे नातेवाईक ७ हवेत, यांपैकी क्षे नवऱ्याचे नातेवाईक 
आहेत त्यांच्याकडे, जेव्हां नवऱ्टाकडे व'रसा येतो तेव्हांच 
येहेल व बापाकढील इस्मांकहे, जेव्हां बापाकडे वारसा नातो 
'हेब्ह्यांच जाईल; उदाहरणाथ अदमत पद्धताने सरांचा विवाद 


ळे र क ९ 
क्षाळला असल्यास तिच्या खाविळाचा वारसाबप!कडे ज[६इल. | 


ठो अगर बर!जे बाप!च्या ब.जूचे इरूम दिलेले आहेत त्यांख्या- 
पेक्षां जवळचा कोणींडि बारस नसेल तर वर दिलेल्यापेका 
व्होणाळ्डे तरा जाईल केसरय'& ति.हल्राज, ३० सु. ४३१]. 
स्रीघनाचा वारसा जेव्हा एकत्र दु उ दुंबातील दोन 
अगर अधिक पुट्षांकडे ( उदा. &ईच्या ख्रीथनाचा वारसा 
तिच्या मुलाकडे ) जातो तेव्हां प्रत्येकाचा तदर मिळ्वतांत 
हितरूबध परथक्‌ असतो, व सदर मिळकतीची त्यांनी बांटणी 
केळी नसली तरी प्रत्येकाचा हितसंश्रध त्याच्या मरणानंतर 
एकत्र ३ु ुशांताल इतर ₹पाधिकाऱ्यांच्याकडे न जातां त्याच्या 
बारसाकडे जातो [बाई पारलन वि. बाइ सोमली ]. श्नियांकडे 
बारसा गेला असलं हाच नियप्न लागू अहे ( वरील ठराव 
पड). बर दिलेळा नियम इतर प्रांसांतह्ि ल गू पडण्यास हर- 
कत नाही, कारण शेषाधिका!रित्वाचा निथस फक्त &-प्रतिबन्ध 
दाय़ास ल'गू आहे, सप्रतिबन्ध दायास लागू नाही व स्रीघधन 
हे अप्रतबस्घदाय या सद्रांत कोठहि येत नाह ( वरील 
ढराब पह! ). ् 
दहृवबिडसंप्रदाय, मद्रास इलाखाः---यांत मिताक्षरे 
खेरीज पराशेर-माघव व स्मृतिचद्रका या दोन गरेथ'स मान 
व्माह. परशर-माधषांत मिठाक्ष*प्रमा्णे ज्ञीधनाची ड्याह्या 
घेतलेली नसून बिशिष्ट प्रकारांनी मिळालेह्य़ा घनासच क्षोधन 
ही €ह्ञा दिळला आहे. कलाब्होदल्यावर मिळविलेल्या ब 
शिवाहांछरी अ हतर प्रलर्गी तिःहाहत इसमाकडून मिळालेल्या 
थॅमासंनंधी कार्यायनाचे भत सदर प्रंथांत माऱ्य केळेळ 
शहि. बा8१6कयं ६्युतींतील आदे” याचा अर्ध 'क्लांधनाचा 


: म्रहाराष्ट्रीय शानकोदा. (खख) २५८ 


1 
1 


'द्यापानतर रधनासक्षेवारम दिले भहेत त्या सधचीच्या अगो- ! 


उपथोग करून ज्ञाने मिळविलेळू घन' उसा केला आहे. 
स्मतिडाद्रकेंत स्रांघधनाची व्याख्या दिलेली नाहटा परंतु वर 
दिलेलें कात्यायनाचे मतज्याडर्थी मान्य पेले आहे त्याअर्थी 
सईर ग्रेंथकाराच्या मतानेहि स्रोधनाचा अर्थ संकुचित 
घतला पाहिजे. वरील दोन्हीहि ग्रंथकारांच्या मताने वार- 
सान ज्ञात मिळाळेरे धन केव्हांहि खीघन इ।ऊं शकणार 
नाही. याशिवाय सरस्वतीनिळास च व्यवहारनिणय या 
अंथांसष्ठि भद्राह इलाख्यांत थाडाफार मान आहे. 

मिताक्षरा ब वरील इतर ग्रंथ यापैक कोणास किती मान 
द्यावयाचा यरूंबंधां मद्रास हायदोटाच ठराव आहेत त्याचा 
सारांधा असा आहे ७, झद्रस इलाल्यात/हि महाक्षर्सच 
प्राधान्य अहे. बर दिल्ल्य़ा इतर ग्रंथांत कोणत्याहि प्रश्ना. 
बाबत मिताक्षेरेहुन भिश्नमत असेलतर तेमत ग्राह्य हेण्यास 
त्य! प्रश्नत्यानत इतर सवे अथाचे मतेक्य पाहिजे वते मरपी- 
क्याहि च'लू रा(.रवाजास घरून सस्ळे पाहिजे. एकट्या 
स्मात्चांद्रकेचे गरे दुलऱ्य! ग्रंथाचे क्त मित्क्षेर हून भिन्न 
अश्ल्यास १ म्रह्म राही [ सुंदरम वि. रामसामी, ४३ म. 
३२; मठपुड्यन चि &.५०/”७.राल, २५ भ. ५८; स्ल्मा 


€ 


ब्रि. टछमन, २१ स. १०८; राजग्रमणी चि. शम्षणी &मल, 
२१म्र, २१५९ ] 

मुंबई व मद्रास इत्ख्यांतलि रोघनासंत्रेधी प्रचलित काय- 
द्यांत जो मुख्य भद॒ झहे लो दारसाने ख्रॉस मरिळलेह्या 
घनासंबेधा ळाहे. मद्रास हायकोरीच्या टरळाप्रमाण खस 
बारत्त म्हणून मिळाले घन केव्हा'ह खाघधन होत नाही नवरा 
भगर त्याच्या कुळांतील दुष्तरा इतम मयत होऊन ह्यार्‍च्या 
वनाचा वारसा ल्लीवडे गेल्यास त्या धनावर त्या ज्लोस फक 
हयातीपर्यंत इक्क पोहोचतो [दि कलेक्टर ओफ मुसलीप्थ्ट्यू 
वि. कावळी वेंकटा, ८ मुं. २. अ, ५०० पहा ] त्याचप्रमापी 
बप,च्या कगर्‌ त्याच्या कुळांतीळ इतर! इसमांच्या धनाचा 
वारसा मुलीकडे गेल्यास ते धन तिचे ख्रीधन शोत नाह. 
मलगी अवित।हित स्थितींत असटांनाहि ति च्याकडे गरसार्ने 
आलेलें.धन तिज ज्लोधन दोत नाहू' [संग मळ वि, वेलायड, 
३ म हा. रिपोटषे ३१२; जञानकीडट्टी बि. स्य, ३२ द“ 
५२१ ( अविवाहित मुलोरु्दे आलेली िळकल ); वेंकट 
राःकृष्ण वि. भुमेंग,१९ भ्र. १०७ विवाहित मुलीकडे तिच्या 
आईच असलेले छ्योधन ); व॑रहूगप्या वि र्द्र'प्पा,१९ग.११०]. 
वरील टरावांदरून हह हक्षांत येईल का, एखाद्या श्लाचं 
क्लथन असल्ह्य़ा धनाचा वारसा दुसऱ्या ज्रोकडे येळा कोठे 
घन ख्रांथन रहात नाही, र 

व!रताने मिळालेल्या घनाखेरीज इतर रीतीने मिळालेल्या 
घताबाषत सुंबड | मद्र या हुलाहूप़ां १९७ प्रवलितं काय* 
द्यांत भद नाही ल््लीभ स्वकष्टाने मिळविळेळे धन मदवस हाय” 
कोटोच्या ठरावाप्रमार्णे ल्लोधन धरले गेळ आहे [ बई रारी 
छृष्ण टायकेन ति, मरीसुदु गौडन, ३८ म. .१ ०३६]. त्याच” 
प्रथषार्थे तिम्हाइताकडून दिवाहानंतराहे बक्षीत॑' मिळाळेळी 


स्त्रीचंन 


मिळकत स्रोघनच धरली आहे [ सालेमा वि. लछपम़न, २१ 


म. १०८; रामसामी वि. 'वीरस!मी, २ मद्रास हायकोडे रिपो- | 


टेतर७२] ब ती तशी धरणेंच योग्य आहे असे ज. रर शकर 
नायर यानी ३८ म. १०३६ मर्ध्ये आपले मत दिलें आहे 
यावरून कोमायोवर्स्थेत अगर्‌ विधवा असतांना ल्लीला बक्षास 
पिळालेळी मिळकत मद्रास्त इलाख्यांत ज्लोघन समजली 
पाहिजे याबद्दल शका नाह| [ मथुकुरूपा वि. सेळाथम्मल,२९ 
मस २९८पहा].कारण या दान्ही अवस्थांत मिळालेल्य़ा धनास 
कात्यायनानं दिलेला नियम लागू नाह. विठाहानंतर बापा- 
कडून वक्षीसत मिळालेली मिळकत अर्थातच स्रीधन समजलेली 
आहे [ मुठापुड्यन नि. अमनी, २१ म. ५४०] स्म ठिरुद्ध 
कबजानें मिळावडेळी मिळकत, त्य़ाचप्रमार्णे तिने ह्लीघधनाच्या 
उत्पन्नातून वेतळेली मिळकत ख्रीयनच समजली गेली आहे 
[२१ म. १०० पा. १३०७ पहा.; सुव्रह्मण्य नि. मरुणवेलम 
२८ म. १० ] 

छयोघनावर ताबाः---या बांबतातहि मद्रास | 
ठराव बहुनेक सुंबई ह्ाय्रकोटांच्य़! ठरावाप्रमार्णे आहेत, सौदा- 
यिक धनाचा दिनियोग स्तराला झापल्या मनाप्रमागे करण्यःचा 
हक आ8 [२९ म.२९८]. नवऱ्याने स्थावर मिळरत बायकोस 
बक्षीस दिळळी अपधेल तर तीहि सोदाधिक याच सदरांत 
येईल पतु तिचा विनियोग नवरा जित असतांना त्याच्या 
परवानगीशिवाय ज्यो करतां येईल रिंवा नाही, याबाबत 
मद्रास ह्ायकोटोचे ठरावावरून निश्चित मत देतां येणार 
चाही, २९ म. ३९८ पा. ३०० यांत ज शेषगिरी अय्यर 
यांनी आपलें मत अते दिले आढे का, सदरहु मिळकतोचाहि 
विनिग्रोग करण्पाप्त छ्लोला ह्ततंत्रता अपावो; परंतु याच 
हायकोटोचा पूर्वीचा एक ठराव या मतादिरुद्ध आहे. [गंगाधर 
बि. परमेश्वर ५ म. हा. रिपोटेत १११] विवाहाच्या प्रसंगी 
तिऱ्हाहताकडूत मिळालेल्या देणशप्रांचा नवऱ्याच्य़ा परवानगी- 
शिवाय विनियोग करण्याचा ल्लीत अधिकार आहे. अले ३९ 
स.२९८ या ठरावांतील ज शेपगिरी अय्यर यांच्या मतावरून 
दितर्ते [ भाऊ वि. रघु ॥य, १३० मुं. २२९ यांत सख्रोस तसा 
अधिकार अलल्याचें नमृद केलेलें नाही ]. 

क्लोधनास वारसः--स्मातेचाद्ररत वारसाकरतां खरोधनाचे 
योतक, अल्वाध्येय व नवऱ्याचे प्रीतिदत्त.युष्क व इतर स्रोघधन 
असे भाग केळे आहेत. अन्वाधेय व प्रीतिदत्त यास मुलगे 
वे विञाहित व. अविवाहित मुली अतत वारस दिले आहेत. 
या सवीनां एकाच वेळी सारख्या हिंशशांनां ज्ञीधन वांटून 
षण्याचा हृक्क आहे. परंतु विधवा मुलीस हक्क नाही. यौत- 
काचा वारसा प्रथम बरिनविवाह्वित मुलीकडे व नंतर मुलाकडे 
ज्ञातो. इनर ल्लोधन प्रथम अविवाहित व अप्रात्तष्टित ( संत- 
ठिराहित, गरीब अगर विधवा ) मुलांकडे, नंतर विवाहित 
पुडोकडे, नेतर मुळींच्या मुली, मुलींचे मुलगे, ह्याचे मुलगे, 
१ सुांचे मुळे या क्रमाने जातो. वर दिलेल वारस नसह्यास 


इतर ( योतक, अन्दाधेय १. प्रीतेदत्त सोडून ) त्ोधन, 
1.34 


महाराष्ट्रीय क्षानकोश. ( स) २५९ 


पण )१र्‍र्‍ऱऱऱऱ्च्््न्क्न्न्म्क्न्क्क्त्म्््प्प्प्प्प्प्प्न्न्निलललजजननन->> 


स्त्रघन 


ल्लांचा विवाहू संमतपद्धतीन झाला अतलपरास, तिच्या नब- 
ऱ्याकडे जाते व अलमत पद्धतीनें झाला असल्प्ास, बापा- 


' कुडे ज्ञाते. नवऱ्याईतर व चापातंतर ते कोणाकडे जाते ह 


“>>->::>><>>><>::::.ननननन 


चद्रकेत दिलेळं नाही. व त्याचप्रमाणें योतक व अन्वाधेय 
या वर दिलेल्या वारसांच्या अभावी कोण!कडे जाते हें दिलल 
नाह. थुल्कात मिताक्ष९त दिलेळेच वारत स्मृतिचंद्रेकेन दिले 
आहेत. पराशर-माधवांत मिताक्षशत दिलेलेच वारत्त दिले 
भाहेत. परंतु नवरा ब बाप यांच्याबतर येणाऱ्या वारसांत 
कांहांसा फरक आहे. ! 
मद्रास हायकोटाच्या ठरावांत स्मातेचंद्रेहईत दिलेला बार- 
सांचा क्रम सवेस्त्री ग्राह्य घरलेला नाही. बापार्मे ल्मानंतर 
बक्षांत दिलेल्या धनाच (जे अन्वाघेय या सदरांत येईल त्या) 
सुळांच्या अगाद्र सुळीकडे वारता जातो अत्ता मद्रास हायदो- 
टोचा ठराव आहे [ मुठुपुडनयम वि. अमनी अमल, २१ म. 
५८]. त्याचप्रमाग लय्नानतर सरकारकडून मिळालेल्या मिळ- 
कतीचा वारता प्रथम अविवारित मुलींकडे जातो. असाहि 
ठराव आहे [तालेमा वि. लछमन,२१ म.१० ०]. त्य!चप्रन्नाणे 
विवाहानंतर स्रीजा अन्नवत्लाबद्दल निळालेल्य़ा रकमेत मगर 
त्या पैशाच्या मदतीने भेतडेल्य़ा मि2कतीस वारस सुलींदी 
सुलगी होते, ज्रीचा सुलगा होत नाही असाहि ठराव भाहे 
[२८ म. १ पह!] याबरून मद्रासच्या प्रचाळेत कायद्याप्रमाणे 
स्रोधनाचे वारत व त्यांचा क्रम मिताक्षरत दिल्याप्रमाणे ठ्र< 
विला ज्ञातो असे मानण्यास इरकत नाही. खोस तत्ाति नसर 
ल्यामुळें तिच्य़ा त्रांधनाचा वारस जेव्हां तिचा नवरा अगर 
त्याचे वारत अथवा बाप अगर त्याचे वारस यांच्याकडे 
जातो तेव्हां वारसांचा क्रम मद्रास हायक्रोटीय मिताक्षरे- 
प्रमार्गेच ठरविलेळा आहे [ कॅकमल, वि. अनेतमट्टो, ३७ म. 
२९३ पट्टा] अ बुदस्पतीरज दिलेल्या वारसास, ऱ्याच्यापेक्षा जव- 
ळच नातेवाइक अतल्यार, स्रीथनास इक्क प्राप्त हत नाही 
[राजू वि. अमनी, २९ म.३५८].सबब इं&त पद्धतीनें विवाह 
झाढल्या ख्र.च्या त्रोथनावा वारता प्रथम तिच्या नवऱ्याच्या 
भावाच्या सुलाकडे जाईल, तिच्या मामाच्या मुलाकडे अगर्‌ 
बहिणीच्या मुलीच्या मुलीकडे ज्ञाणार नाह'[ वेंकट पुन्नझण्य 
वि. थाग्ररमल, २१म:२६३] त्याचप्रमाणे सखीची सावत्र घुलगी. 
नवऱ्याच्या इतर दूरच्या नातेवाईकांच्या अगोदर यईल. 
[पिल्ले वि. शिवभाग्य, २६ म.११६] व ख्रोची बहोण तिच्या 
(बाहिणीच्य़ा) मुलाच्या अगोदर येइ”[२९ म. २५८«]. खरीची 
आह भावाच्या अगोद्र अर्थातच येते [३5म. २९३] संमत 
पद्धताने वित्राहू झालेल्य़ा त्रात जोपयत नवऱ्याकडीठ बारस 
आहेत तोपर्यंत तिच्या ल्लीधनाचा वारा बापाक3े जाणार 
नाहीं ब असमत पद्धतीने विवाह झालेला असल्यात्त बापा< 
कडील वारस अततेतो नवऱ्याच्या कुळांतील इत्तमांकडे वारसा 
ज्ञाणार नाही. सबब लमेत पद्धतीने विवाह झालेल्य़ा स्र्च्या 
ल्लोधनाचा वारता प्रथम सावत्र आईकडे जाईल, मांमीकड. 
क्ञाणार नाहो [कमळाबाई वरि. भागीरथौबाई, ३८. म. ४५].. 


हा 


व्हीच्यन 
पप्पा: *“*मः““नननन्नक्क्तन्क्त 
दोन्हाही कुळांत खःत कव्हा कोण! वारस नसेल तेव्हां तिची 
क ९. २ टॅ. ह 
ज्ञौघधन मिळकत सरकारकडे जाने. परतु ज्ञीपथल दोहापका 


दोणध्याहि एका कुळांत त्यास वारत आहे दोपर्यंत सर- 
कारात हक प्राप्त होत नाही [5नकामल वि अनंतप्रह्टी, २७ 
मर. २९३ पहा. ] 
बनारससप्रदायः-ाऱ्या रेप्रदायात मिठाक्षरखरीज 
वीरमित्रोद्य या ग्रेयाल मान आहे.खाथन शब्दाच्या ब्याख्य- 
संवंथा दोन्ही म्रेथांत मतेिक्य़ अतल्यामुळ दान प्रथाच ध्र्ष्ठ 
मान कोणास द्यावयाचा द्दा प्रश्न उद्भवत नाह. तथा।प वार- 
मित्रोदय़ाचे मत मिताक्ष (हून निर भलल्यातत मिताक्ष१सच 
मान दिला पाहिजे व ज्या प्रश्नातबवा मित क्षत व्यबल्था 
दिळेळी नंतेळ आगर स्पष्ट केलेली नतल तेथच चीरमित्रोद- 
यांचा आघार द्यावयाचा असा नियन आढ [ बानर्गार्‍यांचा 
ज्ञीधनावरोळ ग्रेथ, पान ३८२, आवृती ३ पहा; गिरधर 
लाळ बि. गव्हूबॅट ऑफ बंगाल, 3 बंगाल ला [पॉटित डड 
प्रीवही के नितळ ]. छ्लीच्य़ा कांह प्रकारच्या धनावर कात्याय- 
नार्ने दिलेल्या नियमाप्रमा्ण जरी नवऱ्याचा दक्क अतला 
तरीं त्यामुळें त सख्रीथन मानण्यास हरकत यंत नाह; त्यामुळ 
फार तर इतऊेंच सिद्ध होते का,ल्लीला सवच खाधन!चा 141न- 
योग मनाप्रमाणे नवरा जिवत असतांन] करतां यंत नाहे अस 
बौरमित्रोदयांत मत दिलेल आहे. 
बनारस संप्रदायांतील दोन्ही मरेथांत याप्रमाण स्रीचनाच्या 
न्याख्येंतबेवी जरी एकवाकत्रता आढळते तरी हल्लच्या 
यद्य!प्रमाणे, म्हणने अथोत अलाहाबाद हायकॉटाच्या च 
व्हीकोन्सलच्या ठरवांप्रमाणे ही व्यारव्या मान्य कलली 
नाही. [शिवशकरळाल वि. देवा शहाड, २५ अ. ४६८ व 
शिवप्रनाप बह्वादुर वि. दि अलाहाबाद 46 २५ अ] 
या दोन्ही ठरावावरून आतां हं निश्चित क्षाले आहे की, 
धुवई इठाडपराख्ररीज इतर प्रांतात ख्लीकडे वारसाने आलेळे 
घन केव्हांहि तिर्थ छोधत होत नाद्दी. सरीकडे वारसाने 
आलेली मिळकत पूर्दीच्या मालकाच्या ताब्यांत 
जरी ल्लीधन असली तरी ती वारसाने दुततऱ्या खोकडे गढ्या 
बरोबर ती खघन रहात नाही. याचप्रमाणे अलाहाब'द 
हायकोर्टावेह्टि ठराव आहेत. परु प्रीव्हीकोन्सिळचे वराल 
ठराव दिळे असल्यामुळे अलाहाबाद हायकोटाचे सब ठराव 
देण्याचे प्रयाजन नाह. 
या एका बाबटीक्षेराज इतर बाबतीत सुंबई व बनारस 
संप्रदायांच्या प्रचलित कायद्यांत फरक नाहं व बनारस 
हप्रदायांतहि वारसाशिवाय इतर रातांने खोला मिळालेळे 
घन त्रीधनच मानिळल आहे; व भित!'क्षरा ब वारमित्रोदय 
यांची छ्रीघनाच्या व्याख्येच्या बाबतीत एकच कयता लक्षांत 
घेतां भी त्से मानणेच जरूर आहे. विवाह्वानतर ज्लीला 
मिळाळळी मिळकत तिचे खीधन घरलेल झ्ाह [ मुसमत 
राघा वि. बिहशरदास, ६ नार्थ बेस्ट प्राव्हिन्पेस रिपोर्ट 
९७९) मुनिया वि. पुरण, ५ आ. ३१०]. ख्र्ने खोघन मिळ 


. मदाराष्ट्रीय श्षानकोळ. ( स ) २६” 


स्ीघच 


टी, -_/: 


तोच्या उत्पन्नांतन वेतळेळी मिळच्त तिदी खीधन मिळतच 
खमजली पाहिजे [ बेकाकुनवर वि. जञमनाकुनवर, १५ अ 
लो जर्संळ ७९८ पहा ] ज्लीर्ने विळदध कवजान भिळ- 
बिळेली मिळकत तिचें ह्लीघधनच धरलेले आहे [ काशोराम़र 
वि. अमनी, ३२ अ. १८९ ]. कलाकोशल्यावर मिळावेटल्या 
घनाबाबत अलाहाबाद हायकाटांचा ठराव दत्त नाहीं 
वरत ते क्लोन समजले पाहिजे अर्से वर दिल्ल्या कार- 
णावरून द्तन येईल. येथें एक नियम लक्षात ठावेला पाहिजे 
द्वा, मुलाच्या दरम्यान जेव्हां बांटणी हाऊन त्याच्या 
मातेला. वांटणीत जो हिस्सा मिळतो त्यामुळे तिला! 
मिळालेळी मिळकत तिर्थे खोधन होत नारहार्‍वह्डा 
नियम संव प्रांतांत लःगु आह [ देवी मगलप्रसाद वि 
महादेव, ३४ सु. २३ड ( आव्हा कान्सल )] नवरा ।जक्त 
असताना सवे प्रकारच्या क्षंघनांचा वानयाग स्रीला 
नवऱ्याच्या परवानगीशिवाय करण्याचा अधिकार आहे '5व 
नाहीय प्रश्नाबाबत अ९७दह्वाबाद हायकाटाचे ठराव दस्त 
नाहींत. संदर प्रश्न मुंबर इलाल्यांत भाऊ ५ रघुनाथ 
३० सु. २२७ य; ठरावांत ज्याप्रमाण सोडजरिळा ७!हे 
त्याचप्रमाणें बनारस संप्रदायात सोडविला पा६्ञ, 
कारण वौराझित्रादयाताहि कात्यायनाने या बाबत दिल्या 
*ियमाचा उल्लेख केलेला आहे व तो नियम संदर भ्र्थांत 
अमान्य केलेला नाहो. भाऊ वि. रघुनाथ याताल ठराव 
देतांना मयखांत कात्यायनानें दिलेल्या नियमाचाच आधार 
बेतलेला आहे ब ज्याअर्थी वीर!मेत्रायांत]हू वराल नियम 
दिला आहे त्याअर्थी भाऊ वि. स्घुनाथ हा ठराव बनारत 
संप्रदायांत आधारयुक्त मानण्यास हरकत नाहव! 

वारस[- मुंबइ इल!ख्यांत जथं भित!क्षरप्रसाण वारसा 
ठरवितात तेथे जे वारस दिलेले आहेत तेच इसम बनारस 
संप्रदायांत वारस होतात. वोरमित्राद्यांत वारसव त्यांचा 
क्रम मिताक्षरेप्रमाण सवेस्व/ दिलला नाही सद्र प्रैथात 
साधारणतः ख्रीधनाचे, मयखाप्रमाणच वारसाकरितां भद 
केलेले अत्तन मयखांतत्या त्या प्रझारास दिलल बारतच 
तेथे वारस धरलेले 3हत.बनारस *प्रदायांत इली भिताक्षर 
श्रमाणेच वारसा ठरविला जाता व मिताक्तरममाण! ख्रीाधनार 
बारस कोण येतात इं पूर्ग दिंलेळे आहे. सबज यारामित्रो 
दर्यात |द्लेठा क्रम तपशीलवार इदिलला नाहव. 

मिथिल संप्रदा य.-र्‍यांत मिताक्षरखरोज विविध” 
चरितामणी या थैथास प्रान दिळा आहे. त्या ग्रेथांतीहि जीप” 
नाची व्याख्या संकुचितच घेतलेली आह. सद्र प्रेथक!राच्या 
मतानं मनन दिलेल संहा प्रकारच घन, आधिवदनेक,शुटर, 
शोदायिक, तसच हीस दिळळ अळंडार व अन्नतज्ञ,करितां 
दिललं घन-इतकच तेच ज्ञाथन होत. 

सदर झंथाप्रमाण वित्राहाच्या वेळी मिळालेल्या इतर 
ज्लोधनाचा वारसा ज्लीजे सुलगे ब अशविहित मुळीच्याकडे 
बातो. व विषाहाच्या बेळी मिळाळेळ्या ज्लीचनाचा बारता 


स्ञरीघन 


महाराष्ट्रीय शानकोश. (सख ) २६१ 


स्त्रीधन 


हकवा क कका कडकककममाकडवककाकककळडडाकयळयळकणाकळळळळळळाळकधकककककाधतकककयाककधककककध्यळाआकधाधयाााकळकळकककाळयाकळळळ काम 
कका ककककळेक कक णणर्र्सरससरेूपपॅेपॅसॅफ्टसॅलसॅॅॅॅणणश000ण00!णणणी?ी0४ँ॑णीणशशणाणाणार 


फक्त अविवाहित मुडीकडे ज्ञातो. ब्रीला संताते नसल्यास 
तिच विवाह संमत पद्धतीने झाला असल्य़ाल नवर व स्य़ाचे 
वारस यांच्याकडे वारता जातो व अतंमत पद्धतीनं विवाह 
झाला असल्यात घाप व त्याचे ढारत यांच्याकडे जातो. 
बचाझा वि. जगमोहून, १२ क. ३४८ या ठरावांत बृह 
स्पीन नवऱ्याच्या कुळांतील दिलेळे वार्त नवऱ्याच्या 
इतर वारतांपेक्षां अगे!हूर येतात अता निकाल दिला 
आहे. व त्यावप्रमनार्णे बापाच्या कुळांतःल वारसांत बह- 
स्पतीर्ध दिलेळे वारस अगोदर येतात अर्धे म्हणता येईल 
[मोहून वि. ळिंत्तन, २१ क. ३४४पह1]. मिथिल संप्रदार्‍यां- 
ताहि बाळकाचे प्रश्न मिताक्षोप्रमाणव सोडिवळे पाढिजेत. 

बेगालसंप्र दा य.-्या लंप्रदा्यांत नीमूतवाहूनाच्या 
दायभागांतील व त्याचे अनुयायी रघुनंदन व श्रीकृष्ण यांच्या 
मतांचा पुरस्कार केळेला आहे सदर प्रेथकाराच्या मतं ज्लीधन 
होसेज्ञ. ह्ल.च्य़ा ताब्यांत असलेहप्र। फक्त त्य'च घनास लावतं 
येईल कॉ ज्य़ाचा उपभोग व बिनियोग नवऱ्याच्या संमती 
शिवाय ल्लीच्या स्वतःच्या मनाप्रमाणे करतां येतो. खच्या 
ताढ्यांत भघलेल्या सर्वे प्रकारच्य़ा धनाचा. मनाप्रमाणे विनियोग 
करण्याचा ख्रप्त अर्थातच अधिकार नाहीं. त्यावरून सद 
भ्रेथकाराच्या मतानें खौघन शब्दाचा अथे संकुचित घेतला 
पाहिज हे स्पष्टच आहे. याजुवल्कप स्मृभीांत विविष्ट प्रकार 
देऊन त्यापुढे “ आदे ” हा शब्द घातला आहे त्याचा 
अर्थ विज्ञानेश्वराने काय केला इं मार्गे आलंच आहे. परंतु 
दायभागांत ' आदि ! हया शब्दच दिलेला नसून “ आधि- 
बेद्निकपेय ' अते शब्द वापरलेले आहेत, व हें शब्द 
घातळे तर विज्ञानश्वराने जो अथे केला आहे तो करण्यास 
जागाच रहात नाहां. 

ख्रीळा कोणत्या प्रकारच्या मिळकर्वांचा मनाप्रमाणे विनि- 
योग करतां थेतो, म्हणने कोणते स्रीघधन होते, याचा स्पष्ट 
खळासा दाय़भागांत दिलेला नाहां. फक्त सोदाथयिकासबंधा 
मात्र तसा खलासा दिला आहे. तथापि मश जे सहया प्रकार 
दिल आहेत ऐवढेच ल्रीथनाचे प्रकार नाहींत, त्यापेक्षां जास्त 
प्रकार खाहेत हो गोष्ट दायभागांत कबल केलेली झाहे. 
वारसान मिळालेळी मिळकत त्याचप्रमाणं विवाहू!च्य़ा खरीन 
श्तर प्रसंगी तिऱ्हाइ"!कडून मिळालेली म्रिळकत, व कला- 
कोशल्यावर मिळाविललीा मिळकत खोच स्रीथ्न होत नाहां 
अर्श स्पष्ट मत सदर ग्रेथ्रांत दिलेलें आहे. य्रावरून व सदर 
ग्रंथकाराने भे निरनिराळे प्रकार दिले आहेत त्यांवरून 
दायभागाप्रमार्णे पुढ दिळलो मिळकत स्रीधन होऊं त्रकेल:- 
बिवाह्ा पूर्वी, विराहुससयी नगर त्यानंतर त्याच्य़ा कुळांतील 
इतर  नातेबाहहाकडून मिळालेळी मिळकत; त्याचप्रमाणे 
नवरा ब त्याचे नातेवाईक यांच्य़ाकडून विवाहसभ्रयां अगर 
नेतर मिळालेली भिळक 1 ( वरील द्वोन्ही प्रकार सोदाथिक 
ग्रीघनाचे आहेत ); विवाहाच्या वेळी फक्त तिः्हाइताकडून 


मिळालेल्या घना लमावेश केलेला नाही). याप्रमाणे 
क्लांघनाचे साधारणतः दायभागाप्रमार्णे विभाग करतां येतील. 
स्मृतीत जे प्रकार दिलळे आहेत त्यांप्रमा्णे मिळालेले धन 
अथीतच दायभागांताहि ज्लाघनच मानिलेळे आहे, परंतु तें 
प्रार, वर जे तीन भाग दिले आहेत त्यापैकी कोणत्या तरी 
एका विभागांत येतील, 

कलकत्त! हायकोटीच्या व प्रोब्ही कोन्तिलच्या ठरावा- 
प्रमाणे ३उगाल इलाख्यांत वारसाने सरीकडे आलेली मिळकत 
केव्हांहि तिर्थ त्रीधन होत हा. ल्लरीकडे बारसा, तिचा नवरा 
अगर त्याच्या कुळांतीळ इतर इसम किंवा बाप अगर त्याच्या 
कुळांतील इततम यापेकां कोणाकडूनहि आलेला असो-या प्र- 
माण वारसार्न मिळालेली मिळकत सत्राचे ज्लीधन होत नाह. 
त्याचप्रमार्ण ल्लोथन असलेली मिळकत'हे वारसाने मूळ 
ल्लरीमालकाकडून दुलऱ्या ख्रोकडे वारसाने गेलो छा तिचा 
स्रीवन हा गुण नष्ट होतो [ छोटालाल वि. चनुल'ल, २२ 
बुक्की रिपोटेत ४९६; जलेश्वर वि. उप्रर, ९ क. ७२५; 
नोगेद्रचद्र वि. फणीभूषण, ४३ क़. ६४; हारिदयाळ वि. 
गिरीशुंचद्र, १७ क. ९११ ]. 

दायभागाप्रमाणें डिल्पकलेवर मिळार्वळेले घन स्रीघन 
मानिलेल नाही व ते बंगाल संप्रदायांतील प्रचलित कायद्या 
प्रमार्ण त्त मानिळ ज्ञात नाही [र!मगोपाळ वि. नारायणचंद्र, 

३ क. ३१७पा. ३२ पहा] त्याचप्रमार्णे तिऱ्हाइतांकडून 
मिळ!'लेल्या मिळकतीपेका फक्त विवाहात मिळालेली मिळकत 
दायभगाप्रमाणं व प्रचालित कायद्याप्रमाणाहद त्रौधन समजली 
जाते (वर दिलेला ठराव पहा). याखरीज इतर रातीन सरीला 
मिळालेली मिळकत बँंगालमध्येह्ि त्र धनच समचली जाते. 
ज्लीनं विरुद्ध कबजाने मिळविलेली मिळकत ल्रचन समजली 
गेली आहे [ मोहनचंद्र वि. काशीकान्त, २ क. वुःक्की नोट्स 
१६१] शिल्पकलेशिवाय इतर रीताने ल्लांने स्वतः मिळविलेली 
मिळकत तिच स्रोधन घरले पाज [ प्राणकित्तन वि. श्रीमती 
नयनभश्रणी, ५ क. २२२ पहा]. ख्रोला अन्नवस्राकरतां मुलाने. 
दळले पेते [मुस्तमतदुगा वि. मुतमततेजु, २ चुइक्की रिपोटेस. 
५३ ], विवाहापूर्जरी बापाच्या घुःल्वरून मिळालेली मिळकत्त 
[जडूनाथ वि. वत्तंत, १ ष्चु. रिपोटस २६४ ] विवाहानंतर 
बापाकडून कांहीं मुदतीपर्यंत भाडेकरी म्हणून मिळालेली 
मिळकत [ र!मगोपाळ वि. नारायणचंद्र, २३ क. ३१५], 
विवाहानतर भांबाकडून मिळालेली मिळकत [वसंतकुमारी वि. 
कामक्षयक्रुमारी, ३२ क. २६] या सवे भिळकतो ख्ःघन 
घरलेल्या आहत. 

स्ाधनावर स्त्रीचा ताबाः-दायभागांतील स्रीघनाची 
व्याखय़ा लक्षांत घेतां या प्रश्नात नेगालमध्ये महत्व उरत नाहो. 
ज्या धनावर नवऱ्याचा कोणताह हक्क नाहो तेंच त्लीबन 
अशी स्रीधनाचा व्याख्या घेतली म्हणजे अर्थातच स्रौधन 
मानिलल्या धनाचा नवऱ्याच्या परवालगोशिवाय विनियोग 


न्रिळाळेली मिळकत ( यांत वरातींच्या वेळी तिम्हाहताकडून | करण्याचा त्रील हक्क प्राप्त होतो. यास दायभागांत फक्त 


'स्वौघन 


महाराष्ट्रीय जञानकोरा. (स ) <६२९ 


टक कक->/५०->/५८--“_>>>>________>>>>>_>_अ->>“-ा 


स्त्रीचन 


>“ 


>. £२ *:. 


एक अपवाद दिला आहे, आणि तो, नवऱ्याने दिलेल्या 
“ह्यावर मिळकतीसंवंती हाय. सदर मिळकत जरी त्रीधन 
होते तरी ती बक्षोस देण्याचा वगेरे ब्लोस अधिकार नाही 
र्से दायभागांत नमूद केल आहे.प्रचलित कायद्याप्रमाणे हा 
नियम पाळला जाईल किंव! नाहीं याची शका झआहेवत्या 
बाबत कलकत्ता हायकोटोचा ठराव बाहा [वानजींचा ल्लाथन- 


ग्रंथ, पान ३२१पहा], याशिवाय इतर त्रोथताचा त्रास विनि- 


योग करण्याचा, नवरा अततांहि पणे हक आहे [ लछमन ! 


वि. काळीचरण, १९ चु. रिपोर्टत २९२ ]. 
खाघनासत वारसः-वबारषाकारेतां स्राधनाचे योतक,पित्याचे 
प्रीतिदत्त, व इतर अत्ते दायभागात विभाग केळे आहेत. 
तिसऱ्या प्रहएच्या ज्लोधनालस दायभ'गांत वारस आहेत ते येण- 
प्रप्नाणः --मुलगे व अविवाहित सली; यांपेकां दोन्ही प्रकारच 
वारस असल्यास दोघांत सारखा बांटणी करावयाची व एकच 
प्रकारचे वारस असल्यास त्यांनां सव मिळत.दोन्ही नसल्यास 
ज्यानां मुलगा आहे अगर होण्याचा संभव आहे त्या विवा- 
हित मुळी. अविवाहित मुठीमध्ये वाग्दान झालेल्या मुलींचा 
दायभागांत समावेश केळला नाहीं व कलकत्ता हायकोट'चे 
ठराव त्याचप्रमार्ग आहेत [ श्रीनाथ गांगोळी वि. सवेमंगल, 
१० वु. रिपोटेत पान ४८८ ]. वरीलप्रमाणे सुली नसल्यास 
ज्लीच्या मुलांचे सुलग व ते नसल्यास सुलीचे सुलगे ध॒ त्या- 
बैतर वंध्या व विधवा मुली. रघुनंद ब श्रीकृष्ण यांनी ६घ्या 
ब॑ त्रिघवा मुलांच्या अगोदर कांद्दा वारस दिलेले आहेत पण 
क बरोबर नाही [पुणे वि. गोपाळ, ८ क. ला जगेल पान ३६९ 
ब बानर्जींचे स्त्रोचन, पाल ४२० पहा ]. 
योत%ास वारल, दायभागांत दिळे आहेत तेः-ऱज्यांचा 
वाड्निश्वय़ झाला नाही अशा मुली, नेतर वाग्दत्त मुली, 
सतर वित्रादित सघतरा मुळी, च ज्प्रांनां मुळगा आहे. अशा 
बिचवा मुली व नंतर वंध्य़ा व विधत्रा मुली. मुलगा असलेल्या 
वित्रवा मुलीस विवाहित सधवा मुलीबरोबर वारसः मिळतो 
[चोरुवंद्र वि नवपुद्र[१८ क. ३१५७] स्पिड या शब्दाचा दाय- 
भागांत व मिताक्षरत भित्न अर्थ देल्यामुळे व दायभागांत पिंड 
देण्याचा ज्य़ांनां हक आहे ते स्पिड असा अर्थ असल्य़ामुळे 
सुळणा असलेल्या विधवा मुलीस इतर सधवा सुलॉंबरोबर 
इकत आहे. मुळांच्या अभावी स्रीचे सुलगे व मुलांच्या 
अभावी सुलीच सुलगे, त्यानेतर सुलांचे नातू. था सर्वांच्या 
अभावा सावत्र सुलाचा मुलगा व नातू, याप्रमार्णे शारस 
होतात. १ 
दोपाकडून मिळालेले स्रीथन विवाहाच्या वेळो. अगर 
विवाह!खरीज इतर प्रसंगी मिळालेळें असू शकेल विवाहाच्या 
वळा . मिळालेले योहक या सदरांत येईल व त्यास भेणारे 
बारस बर दिललेच आहेत.इतर प्रसंगी बापाकडून मिळालेल्या 
स्रीथनाचा वारसा प्रथम अविवाहित मुलीकडे नातो.त्यानतर 
दायभागांत विवाहित सुली दिल्या आहेत परंतु ते बरोबर 
नखून-अविबाहित सुींकडे, नंतर सुलांकडे वारसा जातो 


असे कलकत्ता हायकोटाने धरलेल आहे [ प्रसन्नकुमार वि. 
शरत्शश्ी,३६ क. ८६] मुलानंतर (अयोतकाश्रमार्णेच)मुलगा 
अगर मुलगी होण्याचा सेसव असलेल्या विवाहित पुडी, 
सुहांचे मुलगे, मुलीच सल्गे,सुलांचे नातू, सावत्र मुलगा अगर 
त्याचा सुलगा व नातू,नध्या सधवा मुळी व विधवा या क्रमार्ने 
वारस हातात. ज्लीधनाचा वारसा वंगाळ संप्रदायाप्रमाणे 
मृलींच्या सुलीकडे जात नाह. 

दायभागांत वर दिल्याप्रमाणे ज्लांच्या परततात वारसाचा 
क्रम दिला आहे. वर दिलल! क्रम हा चंगालप्रधोल प्रचलित 
कायद्याप्रमाणे पाळला जातो. जेथ ६लकत्ता हायकोटोने भित्र 


। क्रम दिलेला आहे तां स्थळे वर दिलळा आहेत. 


वर दिलल्प्रा वारसांच्या अभावी ह्लौघनाचा वारसा ठर- 
तांना दायभागाप्रमाणे स्रीधनाचे पुन्हां निरनिराळे प्रकार 
करावे लागतात दव प्रत्येकास निरनिराळे वारस दिलेले 
आहेत. खन च्या सत्तीन्तर बारसा ठरविण्याकारेतां दाय- 
भागाप्रमाणे स्रःघनाचे पुढें दिलले विभाग करतां येतीलः-7 
योत * म्हणजे विवाहाच्या वेळी मिळालेळे व अथोतक म्हृणजे 
विवाहापूर्वी अगर गतरे आईबाप, तवरा इत्य॥देकांकडून 
मिळालेळे.बानर्जी यांनीं आपल्या ग्रंथांत अयोतक भसा एकच 
प्रकार न देतां आईब!पाकडून कोमार्यात मिळालेलं अयोतक 


' व अन्वाधेय असे दोन प्रकार दिले आहेत, परंतु ल्म पूर्वी 


आईबापांकडून मिळालेल्या धनास व॒अस्वाधेय म्हणजे 
लम्नानेतर आहे, बाप व नवरा वत्यांच्या कुळांतोळ नातेवाईक 
यांच्याद्डून मिळालेल्या धनास तारखेच वारस असल्यामुळे 
अयोतक असा एकच प्रकार देणे चक होणार नाही.यीतकास 
वारस प्रथम नवरा, त्यानतर भाऊ, आह व बाप असे येतात 
परंतु असंम्रत पद्धतीन विवाह झालेल्या ख्रोच्या यौतकाचा 
वारसा आहे, बाप, भाऊ व नंतर नवरा या क्ररा* जातो. 

अयोतकास वारस भाऊ, आई, बाप व नवरा या क्रमाने 
येतात. बापाकडून मिळालेल्य़ा अन्वाधेय अयौतकासाद्रे हाच 
क्रम लागू आहे, [ रामगोपाळ वि. नारायण गोपाळ ३३ क. 
३१५ ]. वर दिलेल्या वारसांत नवरा सर्वोच्या मागन येतो. 
[जदूनाथ बि. वसंतकुप्रार. १९ वु. रिपोटस २६४; हरीमोहन 
वि. शनातन, १ 6. २७५; गोपाळधंद्र वि. रामचंद्र २८ 
क. ३११], 

यानंतर सर्वे प्रकारच्या स्रीधनास बंगाल संप्रदायांत 
सारखेच वारस येतात. दायभार्गात यानतर बहस्पताने 
द्लिले बारक्ष येतात अर्श सांगितलें आहे, परंतु मंढस्पतोन्या 
'छाकांत जो क्रम दिला आहे त्या क्रपाने ते घेतलेळे नाहीत. 
दायभ!गांत, चवल्याची घाकटा भाऊ, पुतण्या ( नवऱ्याचा 
प्या मिग थारह्य़ा भावाचा मुलगा ), बहिणीचा मलगा, 

वऱ्याच्या बाहुणाचा मुलगा, भावाच ी ल 

क्रपमार्स बारस दिलेल आहेत. च ला वदन यी 

ह ग 
वड!ल कि व ल्या च्य कुळांत!ल इतर 
डांच्या सान्निध्याप्रमाणे येतात. वर दिलेला 


नवर्‍याचा 
नातेवाईळ सापे. 
कम, छुळकत्ता, 


सघन 


भद्दाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. ( स) २६३ 


ख्रीधव 


हायडोट ठरावांत सरान्य केलेला आहे. साउत्र बहिणीच्या 


मुलाकडे नवऱ्याच्या वडील भाढाच्या अगोदर वारसा येतो 
अक्ल घरिळ आहे [ दञळरथी वि. बिपिन, ३२ क. २६१]. 
त्याचञअपाणे नवऱ्याचा धाऊटा भाऊ ख्रांच्या सावत्र भावाच्या 
अगोदर येतो अप्तं घरलेळ आहे [ देवी प्रभज्नराय वि. हरंदर- 
नाथ, ३७ क. ८ई३ व ख्लोच्या सावाचा मुलगा तिच्या 
नवऱ्याचा सावत्र भावाच्या अगादर येतो [लछमनी वि. 
तुल्शी, ४ क. वुःछो नोट्स ७४२ ]. सर्पिडांनेतर सकुल्य १ 
ससानोदक तालेवाडक,त्यांच्यानंतर बापाकडील इतर नातेव'इक 
4 नंतर सरकारकडे याप्रमाणे ज्लोधनाच्या वारसाची व्यवस्था 
आहे. 

झाल्हः--शुल्काचा वारता भाऊ, भाई, बाप, नवरा व 
त्यानेतर, वर नवऱ्यानंतर डे वारस दिलळे आहेत ते या 
कमाने जातो. शुल्काचा दायभ!गांत “ नवऱ्यास आपल्या 
कामावर पाठवार्वे म्हणून कारागीर वगेरे इसमांनी स्रीला 
दिलेल घन ” अथवा “ स््रोर्ने आनेदार्ग लवऱ्याच्या घरी 
जावे म्हणून तिळा नातेवाईकाकडून मिळालेळें धन ” असा 
अर्थ केला आहे. ् 

कुमारीच्या घनास वारघतः--कुमारीच्या धनास सवे प्रांतां- 
तून भाऊ, आई व बाप हवे सारखेच वारस दिलळे आहेत; 
ब त्यांच्यानंतर बाणचे सर्यिड नातेवाईक सानिष्याप्रमाणे 
बारस होतील. कारण बापाचे जे स्पिड नातेवाईक तेच तिचे 
सापेंड नातेवाईक होतात [तुकाराम, वि नार[यण,३६मुं४० ९]. 
स्पिड नातेवाईकांत वारसारारिंता. अधिक जवळ डोण व 
अधिक दूर कोण हे अर्थातच प्रत्येक प्रांतांतील कायद्याप्रमा्गे 
ठरविले याहिजे; उद'हरणार्थ मुंबई इलाख्यांत बापाची बहीण 
आजीनंतर येते. परंतु मद्राह इलाख्यांत बापाचे पुरुष सपिंड 
संपल्यानंतर बापाची बण येन [ सुंदरम पिलछ़य्ये, वि. राम- 
सामी, ४३ म. ३२ ] व म्हणून सदर ठरावांत बापाच्या 
बहिणीच्या अगोदर बापाच्या चलत्याच्या मुलाकडे कुमा. 
रीच्या धनाना घारसा जाईल असा निकाल दिला आहे. 

असमत पद्धतोर्ने विवाह झालेल्य़ा ल्रोधनास संततीच्या 
अभाव जञे वारस येतात तेच कुमारीच्या धनास वारक्ष येत त. 
कारण सदर खाचा वारसा संतताोच्य़ा अभावी बाप व त्याचे 
वारत्त यांच्याकडे जातो [जंगलुराई, वि. नेठा,!३२ मु. ४०९; 
द्वारकानाथ, वि. शरच्चंद्र २९ क. ३१९; कमळाबाई वि. 
भागीरथीबाई, ३८ म ४२; ३६ मु. ३३९; ४३ म. ३२]. 
मद्रास इलाख्यांत पुरुष मयत होऊन त्याच्या घरास वारस 
ठरावेतांना त्याच्य़ा गोत्रांत लय्न'मुळ आलेल्या स्त्रिया(भावाची 
बायको चलत्याची बायको इ. )य़ांच्याक्डे वारसा जात नाही, 
पातु ज्लोथनाचा वारसा ठरवितांना वरील स्त्रिया इतर वारसां- 
पेक्षां जषळ येत भस्तील तर त्यांच्याकडे वारसा नातो 
[कमळाबाई वि. भागारथीहाई, ३८ स. ४५. ] 

कुप्न[रीच्या! हक्लीघनाछ, त्याचप्रमाण अस्ंसते पद्धतीने 
विबाह झालेल्या श्लीच्या धनाल बापानंतर बारस ढराबितांना 


बोधायननानें “ तत्परत्यासन्नानाम्‌ ” असं व्टटळछे आहे. 
प्रत्यासन्न ( जवळचे ) असलेल्या नातेवाईकांत सगोत्र सापेंड 
तेवढेच घ्यावयाचे किंवा सगोत्र नसून तर्पिड अतलेळाडे 
थ्य़ातयाचे ग्रा प्रश्नास समपेक उत्तर देण बरा कठिण झाहे. 
“ पत्नी दुहितरश्वेव ” ह्या सांद्र वारस पंक्तांतीळ जोपर्यंत 
एखादा वारस आहे तोंपर्यंत हा प्रश्न उद्भारतच नाहीं, कारण 
तो गोनत्रजसर्पिंड असतो वा नसो त्याच्याकडे वारसा आला 
पाहेजे.उदादरणाथे बापाच्या गुलीचा मुलगा म्हणजे स्राड्य़ा 
बहिणींचा मुलगा हा गोत्रत नतला तरी त्यात वरील चांद्र 
पंक्तीत निश्चित जागा दिलेला आहे. पःंतु याखरोजञ इतर 
वारसांच्या बाबतात हा प्रश्न उद्भरू शबल त्यावेळी भिन्नगोत्र- 
सर्पिड द्वा गोत्मप्तपिंडापेक्षां जवळ येत असल्यास खरं धनास 
कोण वारस होणार १ ज्लोघनाचा वारसा फक्त तापिण्ड्याच्या 
सान्निध्याप्रमार्ण ठरविला तर अर्थातच झषळचा भिन्नगोन्न- 
सपिण्ड दूरच्या गोचर नसपिण्डापेक्षां अगोदर येईल. व सर 
युरुदास यांनी भापल्या प्रेथांत याप्रमागेच अर्थ केला पाहे. 
[ बानजींवे त्रोधन, पान ३७५०७६ पहा; व द्वारकानाथ वि. 
शरव्ंद्र,३२१९ पान ३३० पहा]. 

कुमारीच्या बापाच्य़ा कुळांतील सपिण्ड वारस आईच्या 
कुळांतील वारसांच्या अग दर य्रेतात. कारण बापाचें गोत्र 
अगर कुल तंच अइ हरि तिच्या शिवाहासुळें होते [ तु झाराम 
वि. नारायण, ३६ सु. ३२९], 

देवदाी, नायळिणी व व्यभिचारी ल्लिया यांच्या धनास 
वारसः---देवदाती व नायकिणो यांच्या घनाचा वारसा त्यांचे 
घन ल्रीधन समजूनच ठराबिल! ज्ञातो.वास्तविक दु ज्ञाल्लांत 
स्रीधन हो संज्ञा विदा झालेल्या स्तांच्या घनास दिंटिडी 
आहे. तथा/रि हल्ल वरीळ स्त्रियांचे धत ल्लीधन समजूनच 
केटोनीं वारसा ठरविला पाहि [ त्रियरचरण वि. हरिमती, 
३८ क. ४९३ पाने ४९७प३इ']. सदर ल्रियांचा वारसा प्रथम 
त्यांच्या मुलीकडे जातो व॒ न्तर मुलाकडे ज्ञातो [ जया वि, 
मंजुनाथ, १९ सुं. लॉ रिपोटेर ३२०; कामाक्षी वि. नागरंथम 
५ म. हा. रि. १६१; ३८ क. ४९३ यांत गुलगे व मुली 
एकाच वेळी वारल होत'त अकता निकाल झाहे ]. भर 

ज्या स्रिया नायकिणीच्या कुळांत जन्मलेल्या नसन स्वतः 
ज्यांनी लायाकिणीचा धेदा पत्करला आहे त्यांचा द त्यांच्या 
नातेवाईहांदा त्यांच्या पतनानंतर संबध रहातो किवा दसे 
या प्रश्न'स निरानेराळ्या वेळी निरनिराळी उत्ता हाय झोरटांच्या 
ठरावांतून मिळतात. कलऊत्तः व मद्रास हायकोटच्या कांही 
ठरावांप्रमाणे सदर स्त्रिप्रा दुम!गोस लागल्यानेतर ह्यांचा 
त्यांच्या कुळांभी कांही संबंध रहात नाही व त्यांच्या घनास 
त्यांच्या पूवीच्या कुळांतील इपम वारत होऊ शकत नाहींत 
[ इन्‌ दो नुडूत आफ कामिनी मनी बेबा, २५ क, ६९... 
शिवत्तंगू वि. मिनाळ, १रेप.२७उवे ३८क ४९३व ४०क. ६५ १ 
यांत या बाबत असलेले इतर ठरा दिले आहेत ते पहा 1 
इतकंच नब्हे तर सदर ल्रियांस त्यानेतर पतितावश्येत मुस्दा] 


ख्थलजलचर 


महाराष्ट्रीय ज्षानके.श. ( स.) <६४ 


ख्थळजअळप्वर 


कककबस्य्य्सस्या याकाळ ७ र कक क क ल्ल क्काम पपप डळ लर: 
ब सुळी झल्य़ा असताल तर त्यांथेकां जय्रांना विवाह करून । 


सन्मार्ग पत्करिळेला असेळ त्यांच्याकडे त्यांचा वारसा न 
जाता! कक्त त्यांच्याप्रा्ण चालगाऱ्यांकडे वारला ज्ञाहेल 
ठे ठतव आहेत [१२ म. २७० पहा]. परतु वराल दन्ह/ 
हायकोटांचे अलाकडाल ठराव या. मतारिदधे आहत 
श्रिपुरचरण वि. हृरिमती, १८ क इ९३ यांत पातितावर्स्थत 
झालेल्या संततींत वर दिल्याप्रमाणे भेद ठरणे बर!वर नाह! 
अत्ता निकाल दिला आहे. व दिराळाळ 4. निपुरवरण 
६५० यांत ख्लट्य़ा पतनासुळ हित्रा ज्या कुळात 

जन्म झाळेळा अपेळ त्या कुळाशी तिचा सवध तुटत नाही 
ब त्यांतील इसम तिचे वारस होऊ शकतात 8 साठराव आहे 
मद्रास हायकोटोचा मीनाक्षी वि. सुठीअंडी, २८ भ- ११४४ 
यांतीह्द असंच मत दिलें आहे. मद्रास हायव!ट याच्या 
पुढें गेळ आहे व सुव्रय्या दि. रामसामा २३ १.. १७१ यांत 
ज्लीच्या पतनामुळे तिचा नवऱ्याच्या कुळाशी ६ तला स६ध 
तटत नाही, व जबर्‍्याच्या कुळांतील हमारे तेच्या 
घेळकतीत वारस होऊ शकतात असा ठरा 5 1ह. अला ह!- 
बाद हायकोटांचे ठरावहि ४० क. ६५० व २३ स. १७१) 
प्रमा्णेव आहेत. नारायणदास वि. तिरळोक तेरी, २९ अ. 
इ यांत तर पतित बायकोचा वारस म्हृणून तिचा नवराच 
तिच्या मिळकतीवर हक्क दाखवीत द्वोओ व त्य़ावा हक्क 
ह्वायकोटांत माज्प्र केळा गेल! धुवई ह्वायकेटोचा या मुद्दयावर 
ठराव दिसत नतव्ही,परंतु जगन्न'थ वि.नारायण, ६४ तुं. ५१० 
या ठरावांत बायको जरो पतित झालेडी होदी तते तिची 


मिळकत तिच्या नवऱ्य़ासच मिळाली; ती व्यभिवारीा 
असतांना तिला झालेल्य़ा मुलास मिळाली नाहीं, यावरून 


नवऱ्याचा पतित ख्रीशा संबघ तुटतो असे म्हणतां येणार 
नाही. नागपूर चीफ कोटोच्या ठरावाप्रमार्णे ५१त ज्लींचा 
नवऱ्याच्या कुळाजीं, ती कुमागोल लागल्यानंतर संबंध रहात 
नाही [वद्रभ!गा वि. विश्वनाथ, ९ ना ला रि. १>२ पहा]. 
( लेखक व्हा बी. चंद्रचः, व्कल ) 
स्थलटजलचर--बंडक व त्यातारख ४३१९ जाणाव 
स्थळजलचर प्राणी होत 
ल क्ष णे.--सशीषे संपष्ठवंश प्राण्यांच्या वि. :गांताळ 
वगीपैकी स्थलजलचर द्वा एड वर्ग आहे. या उगीतील 
प्राण्यांना म्राशांच्या पदयुगुलांच्या ठिकाणी पैचांगुलायुक्त गाचे 
अततात. तथापित्या अंगुळीनां नख्या नसतात. गा: शरी- 
बाचा भाग सहन करण्याइतका ताकदवान ननरललीं &सतात. 
विजोडपर अथवा मध्यपर अपले तरी त्यांनां तरु५स्थांचे 
कित्रा अस्थींच आधघारभत होणारे दांडे बनळल नघतात 
सर्ग पै प्राण्यांत जळचर व स्थलवर यांच्या सधघ्यांतरी दे प्राणी 
क्षांखळच्या दुव्याप्रमा्ण अलेले दिसतात. या वगातील 
अगदी खालच्या प्रतीच्या प्राण्यांना संदे आसुष्येभर का] 
अथवा नळथ्यासेंद्रिये व फुप्फुस ही देन्ही असतात; वरंतु या 
थगोतीछ बरिह्ट दर्जाच्या प्राण्यांत करे सथवा अलश्वासेदिश 


ह685866350्3र0__>____3)3333....__अ_ संसॅटशििसिसकिनकिककिॉशिशिशशसॅ0ण0 


फक्त प्रथम परिपू्तितावर््येत व नेतर स्थित्यंतर होत अल 
लेल्या अवस्थेतच असतात. पुढ पूर्गावस्था प्रःप्त झालो 
अटूणजे ती. नाहीशी होऊन शवववनक्रिपा फुप्फुसानं व त्वचेनेच 
ळते, यावरून अलले प्राणी जळचररस्थितीपःसृद पूर्णपणे 
स्थलचर स्थितीप्रभ पोचले आहेत हृ स्पष्ट दितते. 

सवे स्थळजलचर प्राणी पाण्यापासून फार दूर रद्दात 
लाहोंत तथापि €९*लचर ल्थितींत राहण्यास अनुकूलता याबी 
अत्ता ह्यांच्या शर्राररचर्नेत फरक झालेल असतो. शिवाय 
नवीन इंद्रिवीह्ठ त्यांच्य़ा ठिकाणी उद्भूत झालेली असतात. 
सफुफ्कुत शांमर्ध्ये फुफ्फुज व तीन कर्णाचे हृदय हां अगदी 
आर वीच्या स्थितीत दिततात तशाच ती या बगीत दिसन 
पगेत्वास आलेला असतांत. या वगातील प्राण्यांत क्ले किंवा 
जल्श्वासोद्रेश॑ नष्ट होतात तेव्हां त्यांच्या रक्तवाहिन्परापच्या 
रचरतेतढि योग्य ते फरक होतात. हुरयाला शिरापः'त्र, 
उजवा व डावा संचयकणे, एक निःत्तारकणे व त्याला जोडून 
झळोचक उद्रतलधमनी असे भाग झालेले असतात. बक्को- 
न्मुखी शिरा झालेल्या असून शरीराच्या पश्चिम भागापासून 
पत्नेमार्गा अभितरण पारणार थोडें रक्त त्यांच्या बाटे पु 
जाते व बारकावे रक्त पृर्शादरशिरांच्या मागीन यक्कनंन्मुखी 
शिरांच्या झेशवाहिन्य़रांत अंतर्भत होत. रककर्रविरपेशा 
अंडाकृति गोलाकार असून घेतन्परकेद्रयुक्त अभ्ततात ष त्या! 
सावारण ठघठशीत अशा बनढेल्या असतात.लसीकाव॥8न॥ 
समृह्ह चांगल! बनलेला असतो. त्ववेमर्ष्ये रसविमोचक पिंड- 
वेशी अश्ततात व श्रेतत्वचेंतून ज्ञालेळें अस्थिमय बाह्यकवव 
द्वित्येकांमर्ष्य झालेलं असते परंतु त॑ बहुतेकांमध्ये नर्स. 
बाह्यत्वचंतून कवच कधींच झालेळें नसते. तोंडाचा खाला 


जबडा करोटीला करोटीपेडीच हाडारने सयोजित झालिळा 
कसतो; म्हणने करोटी स्सलमददनु अशो भत्तते ब ती 


पहिल्या केर्ली बाह्य पश्चिभकपालास्थांवरच्या संघप्रतुंद 
युगुलांच्या योगेंररून जोडली गेलेली असते. पश्चिमभामे 
कपालास्थी थ ऊ्ष्येपश्चिमकपालाश्थी बहुतऊरून बन्लेर्‍या 
नसतात. परंतु भमिडोलाकारास्थि ब्धीच बनलेली नराते. 
तथापि कूपाणिकास्थो य! चांगल्या मोठ्या बनलेल्या असन 'क- 
पोसल नामास्थाह चांगल्या रीतीनें बनलल्या अत्ततात. करो- 
टॉच्या कणेकोशाच्या बाह्यलल! एक अंडाकृति रंध्र अपुन 
त्यांत कणेपटळाला जोडलेल्या कणेपटलास्थारचे शेवटचे टॉक 
बततलेळे असते. नासिकेची आंतरनासाडि्रे मुखक्रोडांत 
उघडतात. तनुमत्तिष्क फार लहान असते. निःसारमष्क- 
स्रातिस वृक्कतलिळांशीं संयोग पावतात व वक्कत्लोतस, अ 
मध्यमवृक्कनलिकास्मूइाप!सन बनलेलं कसत ते पर्ढे तरा” 
मध्य मूत्रयुकत्तातल झणून कायपन होते. मादीथरध्ये 
त वुक्षल्लातखच अस राहूते ब पुवबक्कतलिकातमहापासन 

लेल्य़ा ख्योजसातर रूपांतर होऊन त्या आअंड्यातस 
नरे ब याचें पूजरोवटच सुख लरगिगुहेंत उघडले अतत. 
पूववृक्कनळिकाससूह फक्त परिपूतितावस्थेतच उपयोगी 


स्यल जलचर 


--.---:-:-:८:८:८:-८::२२--:<<<< 


हाराषट्राय ठानव्होछ. (स ) ररे 


स्थलञलच्रर 


भसतात व मेतर प्राढ दशमध्ये सध्यमवक्कन!लकासमृहाचरच भुकन त्रल्त झालल्या काळांत स्थलनलचरामष्य पुष्हूळ चप- 


कायमचे वक्क षनतात. नालासारख्या भागांतून मत्राशय 
बनलेलं अतर्ते. परिपूर्तितावस्येतून पू्णावस्थत विकास पाबत 
असतांना प्राण्याचे रूपांतर होत असते म्हणजे &ड्यापासून 
विकास पावून तयार झालेळा डिंभ बलश्वासदिये यांनी युक्त 
असा प्राणी होतो. 

शरीराच्या आकारमानाचा विचार केला असतां स्थल- 
भलच्र वग त्याच्या भरभराटीच्या कालापासून आतांपर्यंत 
बराच खालावला आहे. तथापि हा वगे प्रतगातिक आहे. 
कारण यांतील कांही प्राण्यांची शरीररचना उरगवगीतोळ 
प्राण्यांच्या दारीररचनेलारखी झालेली आहे. या वगीत म इ- 
सत्वाचे प्राणी म्हटले म्हणज सवे प्रकारचे बेडूक, न्यूट, साळा- 
मांडर ७्ाणि सापासारखा सितीलियन (विरोळा) हे असून 
निरव व राक्षसी आळाराचे लयाबेरिथोडाटाहे मोडतात.या 
वृभीचं वर्गीकरण केलें असतां त्यांत पुढील चार बण येतात:- 
(३) पुच्छयुक्ततनु; उदाहरणार्थ सालामांडर ब न्यूट हात. 
(२) पृच्छवह्ीनतनु; उदाहूरणा्थ बेडूक. (२) उरगसमतनु; 
उदाहरणार्थ सिसीलियन; (४) निवशपुच्छयुक्ततनु; उदाहर- 
णाथ लयाबेरिथोडॉट, 

साधारणजीवनक्रम.-ार्‍बहुतेक्रस्थलजळचर पाण्याच्या 
डबक््य़ांत व पाणथळ जमिनीत रहातात. पण खार पाजी 
म्हणजे त्यांनां अगढा विष आहे. रूपांतर होऊन पूणेत्वाल 
आलेले च ज्यांच्यामध्ये जलळश्वार्तीद्रियांचा मागससाहि रह!त 
नाही अस्षे स्थलजलचर सुद्धां पाण्याचे बोठे चहाते कसतात. 
ते पाण्यापासून फार दूर रहात नाहीत. झाडावर राहणरे 
कांह बेडक आहेत, त्यांनां वृक्तवडूक म्हणतात. तसेच कांध्री 
जातींचे बेडूक जमिनीच्य़ा पृष्ठभागाखाली रहातात, आहप्तत 
पवेतातील काळे सालामांडर पाण्याची डबकी जेथ नाहत 
तेथें राइतात. त्यांनां प्रत्येक खेपेला दोन पिळ होतात; ब 
ती उपःतांच फुप्फुताने श्वसनक्रिया करतात. उपजण्यापूर्था 
या पिलांआं क्रि अथवा जलश्वातद्रेये असतात व ती गभी- 
शयाच्य़ा वचेळा भगदी चिकटून अततात. यामुळे काहा 
शात्रज्ञांय अस मत आहे का, र'करथिरपेशी गर्भाशयाच्या 
कातडीतून या नलश्वा शे्रियांत शिरतात. कांहांचे असाह मत 
आहे का, हा. पपळे ग्भाशयांत आपली उपजीविका दुसरी 
अडी व वाढस न लागलेल गर्भ यांच्यावर करतात. स्थल- 
जेळचर प्राण्पांजवळ झात्मरक्षगाच कांहींच साधन नाह, 
परंतु.यांच्या कातडीचे रंग पुष्कळ वेळां त्यांनां दृग्गोचर 
होऊ दूत नाहीत. पुष्कळांच्या ठिकाणी आपले रंग पालट- 
ण्याचा ताकद असते. या कारणानें या प्राण्यांची वा ही 
एक आह्मरऱणाचें साधनच आहे. त्वचेत उत्पन्न होणाऱ्या 
द्रवा[पासून उप्र ब घाणेरडा ब'स येतो, यामळ तोहि रक्षक 
दीतो. पुष्ठ स्थलजलचरांनां एकाकी राहण आषडत. जव्हा 
ते प्राज्ञास येतात तेव्हां त्यांचा जमाव जल्तो. अशा वेळी 
मदोन्मत्त नर फार मोठ्याने ओरडतात. या कालांत व 


ळाई दिसन येव. परंतु एकद्रात पाहता हु प्राणी ख.त्याच 
सुस्त ब आळः) आहेत 

किडे, कीटक प कवःउहयोन गायगोल्या इत्यादि प्राणी 
यांचे भक्ष्य होय. कांही ₹पलजलचर परिपाततवस्थंत अगदां 
कडक शाकाहारी असतात. अन्नावांचून पुष्शळ काळपयंत 
स्थलजलचरां'ग॑ राहूनां येत. पुष्ट्ळ स्थलजलूचर सुषुमाव- 
स्थेत चिखलामध्ये पडून रहातात. जमिनीच्या आंत हे जर 
हून राहिले तर पुष्कळ काळपर्यंत जिंवत राहु श$तात. 
तथापि दगडाच्या अझतभोगांत जिवंत राहिलह्या बेडकांच्या 
गोडीमध्ये पुष्कळसा भाग 3तिशयो'क्तीचा आह. या वर्गोतील 
प्राण्यांची प्रणधारणाशाक्त जह जबरदस्त आहे तशीच 
दापूट अगर गात्रे यांनां जखमा झाल्यावर त्या बऱ्या होण्याची 
ताकदाहि य प्राण्यांत मोठो आहे. 

बेडू क, राना टेमग्रिना-ास्थळजलचर बर्गाच! प्रतिरूप 
बेडक होय. बेडकाच्या कांहीं जाती आहुत व त्या जातीचे 
जञातिविशेष/हे आहेत. राना टेग्रेना हा जातिविशेष साधा- 
रणतः या प्रांतात विक्षण आढळतो जर तो शरीराच्या मानाने 
गळा बाडलेला असल्यामुळें त्याला या प्रत्र्पि 
कृरिपण्यास सोईस्कर पडतें. पुढें दिलेलं वर्णेन त्याला अनु- 
स&न आहे. 

बेडकाश्या कबघाचा भाग आंरूड असतो व त्याचे शीषे 


चर्गीचा 


थोडत चपटलेळ असतें. त्याच्या शरीराला भानेचा भांग 
नस्ल्यामुळ त्याच शोष कबंधांत एकदम कत्भूत झाल्लें 


दिसतं. याया प्रांढावस्थंत शरीराला पुच्छ असल्याच कांहीच 
चिन्ह आढळत नाही, पूवशेवट ला सुख असून ते विशाळ 
असते व त्यांची मयादा नेत्रांच्य़ा पाठीमागे बरोच गेलेली 
अनते. गुदद्दार पश्चिमशावटाला असत. मुरूटाच्या यृष्टा- 
वर दोन बारीक नासाछिद्रे अत्तात. नेत्र विशाळ असून 
क'तडीच्या पटाची बनलेली वरची भाड पापणी त्याला 
झालेली असते व त्याच्या खालच्य़ा सीमेला लागून खालच्या 
पापणीच्या ऐबर्जी वरखाली वरतां येण्यासारखा कातडीचा 
पातळ पडदा क्षालला असतो. नेघांच्या लगत पाठीमाये 
जाड कातंडीना ताठ ताणलेला एक गोलक त भाग *सतो 
त्याला कगेपटल म्हृणतात. तो माशांमधः नसतो. जलश्रार 
साद्रियाबिवर अथवा भेगा यांचा म'गमूपाहे दिसत नाही. 
बेडूरू बसलेला असतांना त्य़ाच्या पाठांला पोक आल्यासारखे 
दिसते परतु हे खरे पोक नसन तसा भात होतो. झारण 
पाठीचा कणा सरळ असतो ब त्याला बांक आलेला नसतो. 
कण्पापेडी त्रिकः'शेरू ब त्याला जोडलेले श्राणमंडल तप 
व्यक्त होतात ब श्रोणिमंडलाला पाथम गात्रांची हाड जुळ- 
लीं अलताल; त्यापेडी आदिम हाडामध्ये ब श्रोणिफलका- 
मध्ये ल्घुक्तान झाश्यामळे तसा पोक आल्याचा भास होतो, 
प ब पाश्वल गाश्रांच्या ज्ञाब्या लोबान सार्या नसतात 

वगाने पोळडी अत्ततात ब स्य़ांप्का प्रत्येकाळा प्रगेढ, प्रको४ 


स्थव्जळलचखर मददाराष्ट्रीय क्षानकाछ, (स, २६६ स्थलजलचर 
----_>>->*ः*ः>ः>र्‍र्‍र्‍ः>>>>>*जःःऱममम्मनिममलिनलललिललिलममाामामनापामन"-->>- 
पपप... 


व इस्त असे तील भाग असतात. हुत्ताला निघुळह्या चार 
अंगुली असतात. पश्चिमगात्रे लांबलचक अक्ततात ष 
त्यापैडॉ प्रत्यकाला ऊठ, जंघा ब पाद डे सीन भाग असताह. 
पाद्‌ ञ्षूं कांही दोन भागांचा झालेला दिसतो. त्याचा 
आदिम भाग तो खोटयाडा भ!ग अतन तो पुढे पसरट अत्ता 
बनलेळा असतो व त्याच्या पुढचा नतिम भाग पांच अगुली- 
युक्त अता झालेला असतो. झअवुळी एकमेकाला कातडी 
गोःडलेहया अपतात. त्वयेनष्ये पिडपेशी रनळेल्या असल्या. 
मळे ती बुळबुळीत चिकट अतते. त्वचेमध्ये ळवचरू री कठिण 
भांग कसला बनळेळे नसतात. खेडकामध्य शलिंगयेद कांही 
बाह्य चिर्न्हांतउरून ओळखतां येता. नरामध्ये मुखाच्या 
खालच्या व वरच्या जबड्यांच्या साधिकोनाजवळ कातडीचा 
भाग पातळ व शिथल बनून त्याची घडी बसलेली असते ब 
त्यामुळ एक पोकळ कोद बनतो त्याला घ्वानिकोश म्हणतात. 

अस्थिपञर अथवा सांगाडाः-बेडकाचा पाठीचा कण म्हणजे 
पृष्ठवंशा खड असुन त्याच्यांत पश्‍वंशाचे नेहमीचे विभाग 
दिसून येत नाहींत, त्याचा पृष्टवंश दोन विभागांचा जष!लेला 
दिसतो. पूरथिभाग एकमेकांपासून अळगय अश्या नऊ कशे- 
खेचा झालेला असता व॒पश्विवविभाग दांड्याप्रमार्ण दित- 
णार व त्यांत भाग पडडेले नाहींत असा असतो; त्याला 
पृच्छइशेरू म्हणतात. दुतऱ्या कशेरूपासून सातव्या कशेरू- 
पर्यंत सवे कशेरू सारखे असतात. यांतील प्रत्येकार्च कशेरू- 
बन थोडेसे चपटलेलें असून त पुर्वशेवटी कटादहाकाति असते 
वे पत्चिमज्षेवटीं गोलाकार असते म्हणून त्या छशेरूनां पूव- 
खात असं व्हणतात. करेरूवल्याचा आरंभ कदोरूबनापासून 
प्रत्येक बाजूल होतो. परंतु हे वलय आरभाी. दोहांवाजूस 
दांच्याप्रमाण वतुळाकार असत पुढे उघभागी चपटल जाते. 
नेव्हयां हे कशेरू एकमेकांना जोडळेळे असतात तेव्हां दोन 
छगत जवळ जवळ अहलेल्य़ा करोरूंच्या कशरूइल्याच्या या 
दांड्याप्रमाणें बतुळाकार आईभाच्या भागांत जागा राहते, 
तिळा क्रररूनष्यवता छिद्र असं म्हणतात. व त्या डिदरांतून 
प्रत्येक बाजूस एक सुपुम्ण!ज्ञानरज्ज बाहेर पडते. &शेरू- 
बळ्याऱ्च्य़ा थोळाकार ब चपटलेल्या तघिभागावर ₹ध््युद 
झाळेळे असतात. रुं युंदांची एक पू१जाडी पृष्ठावर व 
दुतरी पश्चिमजोडी उद्रतलाच्या भागावर झ'लेली असते. 
तेव्हां पश्चिम संश्यबुंदा!ची जोडी हौ लगत पाठीमागे अस- 
हेल्य़ा करूच्या पूनतध्यबुंदांच्या जोडीशी जुळलेली असते. 
कशेरूरळयाप'सून करेरूच्य़ा प्रत्येक बाजुतत बाह्य दिशस 
एक एक करेख्काहू झालेला असतो. पाहिल्या कशेरूटा 
कशेरूधनांचा भाग झालेला नसतो अस्त म्हटलं तरी चालेल, 
ब त्याळा कशेरू्वाहृद्दि नसतात. त्याला पूर्वेशध्यबुदे अशी 
झाळेळीं नसून त्याच्या घलयाच्या आरंभाच्या भागाला 
शीघश्यले प्रत्येक बाजूल एक अशी झालेला अतसतात,त्यःच्या 
योगाने त्याचा करोटीशी संयोग होतो. आठव्या केशर 
ळवोझघन पूवे व पश्चिमरात्या कटाहाकाते बनळेळें असते 


म्हणून त्याला ह्विखातक)े रू म्हणतात. नवव्या कशेख्य 
म्हणज |त्रकक्शेरूच कररूपन पवशवटी गोल असते. तसच 
त्याच पार्चिनशेवटहि गोल अतृन दभागलेल असतें. हे दभा- 
गढेलेपरा प्रशिमशवटाचे दोलन. ओोलाकार भाग पृच्छकगरे- 
रूच्या दोन पू$खळग्यांत बत्तळे जातात. 

करोडी ही. मस्तिष्कावरण किंवा मस्तिष्कझोश आणि 


त्याळा त्याच्या प.त्चमभा्गी. डागळेले ढर्णकोश व 
एं 3) “_ “_ २ ७०» ह 

पृव्भार्गा लागलेळे नासाकोश या दोहोंची मिळून बन. 
र ळी १.८ ल्थ 

लेला. अतत वरच्या जबड्यांचीा हार्डे अवल अशा 


रीता मस्तिष्कडोश!ला ऊओोडलेली असतात. खालचा लबडा 
हाच काय तो हाळणारा करोटोचा भाग होय. त्याशिवाय 
करोटीचा हलणारा भग ब्हटळा म्हूणजे सुखक्रोडाच्या उद- 
रतंलाच्या नित्तीमध्य अलल तगटासारखा जिव्हात्रुण!स्थि- 
समूह होय, माशांच्या करोटीटील शारा'रिक वल्यांच्या ऐवजी 
किवा जल्खाताद्रयांच्या कमानाच्या समहाऐएव्जी स्थलजल- 
चरामरध्य हा शक्टचा भाग छायतो झालेला असतो. मर्तष्क 
काशाच्या पूवशेवटां न|स]सध्यगत विरळास्थि बनलेली अस्ते. 
तिच्य़ा पृप्राचा ब बाजूचा भांग पुरःपाश्रेकपालास्थांच्या 
जोडीचा झालेला असतो. बेडकाच्या बाल्याल्त्थत पुरःकपा- 
लस्थि व पाथ्चेकपालारिथ हा दोन हाड निराठी असतात 
प'तु पुढे ता ल्युक्त होऊन त्यांचीहि एक लोडी बनते. 
म'त्तण्ककोशाच्या उद्रतलाचा भाग कृपाणिकार्थीचा बन- 
लेला असतो. अ त्याच्या पश्चिमशवटी फक्त बाह्यपाधिम- 
कपाळास्थार्‍ या ब्पाळमपहविवर!च्या दोन्ही बाजवर पसरून 
नटल्या अतत!त. ७६ पाव्वसकपालास्थ व भमिपश्चिमकपा- 
ल्यास्थ या मुळाच झालल्या नसतात. कपाल्मरहाविवराच्या 
खालच्या ब्राजूवर दान &डाकृति स्घ्यबुदे या बाह्यपश्चिम 
कपालास्थांनां लागलेल असतात व तेणेबरून करोटी पहिल्या 
कहारूश सयायग पावत. प्रत्येक ब जच्या नासाकोशावर एक 
निकाना नाता[स्थ लागलेली असते. व या नासावोशाच्या 
उद्रदलालच्या भागी एक एक लहान दंत्युक्त ताळुगतास्थ 
लागलळा असते. त्याच टिकाणी थोडस पचमभागा प्रत्येक 
धःजूवर एक एक लांब दांड्याप्रमाणे असणारी त!त्व!ह्थ भाडवी 
लागलल) असत.वरच्या जबड्याची कमान मध्याच्या प्रत्येक 
बाजूवर त!न छस्थी मिळून झालेली असते. मधोमध दंत- 
उक्त पृवमुखास्थींची जोड) अपुन त्यांच्यापुढे देतयक्त मखा- 
स्थांचा नाडी बनलेली असते. व त्यांच्यापुढे कमानी'च्य 
शबटा इन्वास्थराधिज जो्डाने झालेले असतत हा कमान 
वर सोंगितलेल्या आढव्या तात्वस्थांने मसतिष्ककोशा्शी 
जड&| जात ब तेला शेषेटच्या भगा बळकटी येण्यास ती 
पुन्हा पप्ठलागा हक्कमोलांल नाम्नास्थीने भोडली नातेव उद र- 
तलाख्या भर.गी ब्रिताराक्िद्‌ अन्ञा रतषगाइड नामात्थीन 
जडला ज्ञात. वरचा नवडा खालच्या जबच्याश्या हनुसधाना- 
स्यान बोडला नातो. ही हनुसंधानास्थि तरुणास्थोच्या रूपां- 
चय असते ब॒ती हुन्वात्यिसोधिजञ ग्रदोभर्थ्ये बघलेळी अनते 


स्श्लजलचयण 


खालचा जबडा मेकेल तरुणार्स्थांचा बतलेला असून त्याला 
वरून प्रत्येक बाजस दोन अर्स्थांचें वेन झालेल असते. 
मधोमध देतास्थीची जोडी असून त्यांच्य!पुरढे अंग्युलोस्थीनी- 
अल नामार्स्थांची जोडी असते. प्रत्येक बाजूचा भाग मध्याला 
मेन्टोमेकेळ तरुणास्थीर्म जोडलेला अत्ततो व हा एकंद्र 
जबढा| देठविद्दीन असतो. 
शाखागत अश्थिपंजराचा भाग सुटला म्हणजे असमंडळ 
ब त्याळा जोडलेल्या पूवगाप्रांच्या अस्थी तर्सेच श्रोणिमंडल ब 
त्याला जोडलेल्या पाथिमगात्रांच्या अस्थी मिळून झालेला होय. 
अंसमंडल हुं पाठीच्या कण्याशी संयुक्त झालेळे नसतें. दोन्हा 
बाजुवर पाठीकडे वळलेला त्याचा भाग अस्थीचा झालेला 
असून त्या अस्थींनां अंसफलक म्हणतात. ह्यांच्या पुढचा 
भाग पाटीवर वळछेला असून तो साधारणतः तरुणास्थीचा 
बनलेला असतो. त्या प्रत्येक भागाला ऊध्वेअसफलक ब्हूण- 
तात.या अंसमंडलाच्या उदरतलाचा भाग अंसचचू हा पश्चिम 
भार्या व जत्रुपूर्वभागी मिळून झाळेला मसतो. उदरतलाच्या 
मध्याला हे दोन्हीकडचे भाग एका तरणास्थांच्या यॉर्गे- 
करून संयुक्त झालेले असतात. या तरुणास्थोला ऊ्वेअस- 
चंचु म्हणतात. या ऊर्ष्वेअसचंचृच्या पृर्वेशवर्टा एक दांड्या- 
प्रमाणे अस्थि बनलेली असते तिल पूवेउरोस्थि म्हणतात व 
तिच्या शेवटाळा एक गोलाकार तरुणांस्थिर्च तगट झालेले 
असतें. तसंच या ऊध्वेअंतचच्च्या पश्चिमशेवटा एक 
जाढ दांख्याप्रमाणें अस्थि बनलेली असते तिला उरोस्थि असे 
म्हणतात व तिच्या शेवराछाहि एक गोलाकार तरुणार्श्थांचे 
तगट झालेलं असतं. 
सपृष्ठवंशाच्या पंचांगुलीयुक्त गात्रांच्या प्रतिरूपक गाप्रांच्या 
हाडांच्या रचनेहून याच्या पूर्वगाश्राच्या हाडांत जो थोडा 
फरक आहे तो हाच की, याच्यांत अक्षक व कूपैरास्थि हे 
संयोग पावून त्यांचें एकच संयुक्त हाड बनलेळें असतें त्याला 
अक्षककूपेरास्थि म्हणतात. दुसरा फरक हा कॉ, याच्या 
इस्ताला चारच अंगुली असतात. 
भ्रोणिमंडलामर्थ्ये बराच फरक झालेला असतो. त्रिक- 
कशेरूच्या प्रत्येक बाहूपासून पाठीमागे दांड्यासारखे दोन 
लांब बांकदार दांढे निघून ते त्यांच्या पश्चिमशवटी एका चप- 
टलेश्या उभ्या अस्थीच्या व त रूणा्श्थांच्या झालेल्या वेल 
तबकडीमध्ये शेवट पावतात ब तिच्या योगेंकरून जुळले 
जातात, ह्या उभ्या तबकडीच्या प्रध्येक बाह्यांगाळा एक 
खोळ अधंगोलाकार उवेह्थिसोधिविवर अलते त्याच्याशी 
अत्येक बाजूची उवेस्थि संयोग पावते.३ बांकदार दांडे म्हणजे 
करिकपारछू होत. त्यांच्या पश्चिम शेवटी ते चपटळे जाऊन 
एकप्रेकांनां या चपटलेह्या शेवटांनीं कवंधाच्या मध्याक्षावर 
[डे आतात. उबेश्थिसंधिविवराच्या पृष्ठाचा व बहुतेक 
भाग या चपटलेल्या शेवटांचाच झालेला असतो. या 
चपडलेल्या उभ्या तबकडीचा व उवेल्थितधिविवराचा पश्चिम 


भाग क मी गोकूम बतकेला असतो. तेंच मा 
“५ 


मद्दाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (खख ) २६७ 


स्थलञनलचार 


। तबकडीचा व उवेल्थिसंधिविवराचा उद्रतळाचा भाग दोन 
' भगास्ति मिळून झालेला असतो. 

पश्चिमगात्रांच्या जोडामध्ये जघास्थि व बहिजेघास्थि या 
संयोग पावून त्यांचे एक संयुक्त हाड बनलेले असते.पादाच्या 
आदिम भागांतील म्हणजे खोटथाच्या भागांतील कूचेशीषे व 
पार्शिण हा हार्डे लांबट बनलेला असल्यामुळें पाद दोन भागांचा 
झालेला दिसतो. प्रत्येक पादाला पांच अंगुली असतात व 
त्याच्या कुचेशोर्षांच्या बाजूवर एक जास्त अंगुलीप्रमार्भे 
अस्तथियुक्त कंटक झालेला असतो. 

पचर्नेद्रियेः:- सुखापासून पुढें सुखक्रोड लागतो. याच्या 
वरच्या भागांत पश्चिम अथवा आंतरनासाद्वारे असतात. 
डोळे मोठे असल्यामुळें त्यांची खालच्या बाजूला झालेली 
अबुंदे मुखक्रोडांत दिसतात. तर्सेच त्यांत सुखक्रोडकणविवर- 
संघिनलिकाछिद्रें दिसतात. मुखक्रोडांत भूमिभागावर मोठी 
मीभ असते. हो पूर्वेशेवटी निवद्ध झालेली अतून पश्चिम 
शेवटी मोकळी अततते. या शेवटाला हिला दोन टोके झालेलो 
असतात. नांभेची ठेवण अशी असल्यामुळें ती आपल्या 
स्नायच्यासुळे वाटेल तेव्हां टोंके पुढं करून बाबेर येऊ 
शकते ब यामुळें बेडकाला वोटक चट्दिशी पकडतां येतात. 
जिभेच्या मागच्या बाजूला ध्वानियंत्रमुख असतें. वरच्या 
जबड्याच्या धारेला एकाच पॅक्तीन दांत लागलेले असतात 
व हे दांत पुरोमुखास्थ व मुखास्थि यांनां लागलेले असतात. 
आंतरनासाद्रारांच्या थोडेस आंतल्या बाजूस्त ताळुगता- 
स्थीवरह्दि दांत बनलेळे असतात. हे सवे दांत टांचण्यांप्रभाणे 
अणीदार असल्याकारणानं चबंणक्रियेंत ते उपयोगी पडल 
नाहीत. तरी पकडलेला पदार्थे अथवा प्राणी परत बाहेर 
निसटून ब्ाऊं न देणें याप्रकारे यांचा उपयोग होतो. सुख- 
कोड गलविवराच्या बाजूकडे अरुंद होत नाते.गलविवरानंतर 
अन्ननलिकेस आरंभ होतो. ही फार लहान असते.ही जठरा- 
मध्ये अंतभेत होते. जठर रुंद नळिकाकार असून त्याचा 
आदिम भाग रंद असतो व भंतिम भाग अरुंद व तोकडा 
असतो.जठर!च्या पश्चिम शेवटापासून आंत्राचा भाग लागतो. 
आंत्राच्या आरंभीच्या भागांत यक्कतसोोतस व पक्कत्लोतल 
उघडतात म्हणून या भागाला पक्काशय म्हणतात. हा 
अठराशीं समानांतर असतो, याच्या पुढें तन्वांत्र लागते ष 
त्याची वेटोळी बनलेला असतात.तन्वांत्रापुढे बहुदांत्र लागतें. 
हें फार रुंद व लांबीने कमी असते. क्ुज्वांत्राहे तेंच होय. 
याच्या आकारमानांत बदल न होतां ह पुढ पथ्चिमबाह्य- 
त्वचाविषरांत शेवट पावत. 

यकृताचे दोन भाग आहेतः या दोहोंमध्ये एक मोठा 
पित्ताशय भसतो.पित्तत्लोतसाभावती पक्कपिंड बनलछेला असतो 
याला स्वतंत्र स्रोतस नाही. याचा रस पित्तत्रोतसाच्या 


मार्गाने पक्काशयांत बातो. फ़ौहा हो लहान तान्नवणी च 
गोलाकार असून फाज्वांत्राच्या आदिम भागी आंत्रकछेळा 


विकडळेळी असते. 


स्थस्ल्जलव्यर मद्वाराष्ट्रोय जानकोंष्य. (सख ) २६८ स्थळजलळचर 


मिय क प क्क क्ट ००७००७७ चळ झरकर? जकसन नन कळकळ 


श्वसर्नेद्रियेः--बेडकाचीं फुप्फुस द्दा. स्थितिस्थापक असून 
पिशव्यांच्या आकाराची असतात.शरीरगुहेच्या आदिम भागा 


र 


यक्त ब हृद्य यांच्या वरच्या बाजुला हा असतात विल्ता- , 
| घमची तिच्यामध्यीह कांहींहि फरक न होता उद्रतलधमनी- 
: मध्ये अंतर्भूत होते. या. दोहोंच्या मध्यंतरी अधतद्राकार 


रांच्या मानाने त्यांचा आकार व स्वरूप हां वरांच बदलतात 
प्रत्येक फुफ्फुसाचं विवर असून त बरंच मोठं अततेव त्याच्या 
भित्तीवर उंचवटे झालेल असन त्यांच एक जाळच बनलेल 
दिसर्ते. या उंचवट्यामध्ये रक्तवाहिन्या विपुलतेन बनलेल्या 
असतात. ध्वनियंत्र व महाश्वालनलिका यांचे मिळून 

नलेल्या एका विवरांत दोन फुफ्फुस उघडतात. या 
विवरांचा मुखक्रोडाशां. व्वानियेत्रसुखाच्याद्रारं संयोग हाता 
या विवराच्या मित्तींनां तरुणास्थीचा आधार आह; आणि 
यार्या *हेष्मकलाच्छादित पोकळीत क्षितिंजाबरोबर 'हेष्म- 
कलेच्या दोन सपाट घड्या पडतात त्याच स्वरतंतू होत. 
या स्वरततच्या कॅपनाने बेडकाला ध्वाने उत्पन्न करतां 
येतो. श्वसनक्तिथा करितांना बेड तोड वंद करितो; नंतर 
मखक्कोडाचा भूमितल स्नायूच्या संकोचान खाला रटतो अथव! 
नमवितो; यामुळ मुखांतील पोकळीची वाढ हाते व त्यामुळ 
नाकावाटे बाह्यनासाद्वारारने हवा मुखत्रोडांत शिरते. नतर 
पडद्यांच्या साहाय्यानें नासाद्रारं बंद होतात व मुखक्रोडाचा 


ह 


भूमित्तल वर उचलला.नातो. तेव्हां आंतील हवेवर दाब | 


पडन ती ध्वनियंत्रमुखाच्याद्वारं फुफफुसांत सारली जाते. बाह्य 
नासाद्वारं पुनः उघडा झाल्याबराबर आंत सारलली जास्त 
हवा नासाद्वारांच्या वाटं ब!हेर निथून जात. बडकाचा हा 
श्वसनक्रिया पुष्कळ अंशीं कातडीतून. चाळू असते. कारण 
कातडी हौ एकप्रकारचे श्वसनंद्रिय आहे 

हृदय व रुधिरवा हिनीसमृहः:-र्‍बेडवाच हृदय हृ शिरा!- 
पात्र, उजवा व डावा असे दोन संचयकणं, एक निःसारकणं 
आणि संकोचक उद्रतलधमनी मिळून बनलेले असते. शिरा- 
पात्रांतून रुधिरप्रवाह उजव्या संचयकणात जातो व फुफ्फुस- 
शिरांतून डाव्या सचयक्कणांत येता. या दोन सॅचयकणासमध्ये 
एक पडदा असता. सफुफ्फुस माझ्यापेक्षा स्थलजलचरांमर्ध्ये 
जास्त प्रगतिंपर विकास झाळळा आहे हे बेडकाच डावे संच- 


यकणे आकारमानर्स जास्त विक्तास पावलेळें असन यावरून । 


ब उजव्या व डाव्या सेचयकणोमधील पडद! गर्दी पूर्णत्वाने 
बनलेळा आहे यावरून खास सिद्ध होते. या पडद्यासुळे हे 
दोन्ही क्ष्॑चयकणे एकमेकांपासून अगदीं अळूग राहतात व ते 
दोन्ही दीवटी निःलारकणीत एकाच द्वाराने उघडतात ब या 
द्वाराला पडद्यांची एक जोडी लागळेली असते.निःसारकर्णांची 
पोकळी आडबी वनलेळी असून तिच्या पृष्ठावरच्या व उदर- 
तळाबरच्या निंतीला आंतून मांसल उंचवटे झालेले असतात 
वया उंचवट्यांच्या परध्यंतरी खळग्या राहतात. येणकरून 
निःलारकणीच्या पोकळीचे ज्ञपं कांही तीच भाग पाडतात ते 
अस्षेः--एक उजबाकडीळ,एक डावीकडीळछ व एक मध्यंतरी. 
निःसारकणोच्या तळाच्या उजवीकडून संकरोचक धमनाचा 


आरंभ होतो व तिच्यामध्ये एक अधेचंद्राकाति तीन दलांचा ' 


पडदा आहे. तिच्यांत [तच्या लाबापयंत एक उभा पडथाप्रप्नताण 
पद्र झालंला असता. ता. तिच्या प्रष्ठांपासन उगम पाचलल 
अत्ततां परतु उद्रतलाला सुटा अतता. सकाचक उदरतल 


पडदा असतो ववर सांगितलेला ऊर्ध्व पडदाहि तेथेच 
शेवट पा ता. या उद्रदलधम्नडीपातून एक डावीकडे व 
दसरी उजवीकडे अश्या दोन शाखा उत्पन्न होतात तर त्या 
प्रत्येक शाखेपासन त्यांच्यांत उभे पडदे तयार होऊन, तीन 
तीन एका पांठीमागन एक अद्या धघमन्यांच्या कमानी निघ- 
तात. सर्वात परवेशेवटची कमान ही प्रीवाथसनीची हाय 
मधला महाधसनोची होय व पश्चिमज्षिवटची फुफफुध-त्व चा” 


। घधमनींची होय. या. पत्येक बाजवराल ताने छमानापक 


फुफ्फुतघमनीचा उगम संकांचक उद्रतल वसनीच्या 
वर्धशेवटाशॉंच होतो. आणि महाबधनी . आणि श्रीवा- 
घभनी यांच्या कमानीचा प्रारभ साधारणतः त्या दोन 
शाखांपासून . होठो. तशांतून शीवाधमनीच्या कमानी 
आरं” सर्वात पूर्वशेवटी होऊन तिच्या आरंभी एक गडा 
बनलेला असतो. या कमानीपासून जिव्हावमना व ग्रीवा* 
घमनी निघतात व त्यांच्यामुळ शीषांच्या भांगात राधरा- 
भिसरण होत 

अन्ननलिकेच्या पृष्ठावर दोन्ह! बाजबराल महइ!धमनीच्या 
कमानीचा भैयोग होऊन महाधमनीचा आरंभ-हांता व 
तेच्या शाखांतन व उपझाखांतून शाषांचा भाग खरांज 
करून, तसेंच त्वचा व फुफ्फुस, ह्यांशिवाय, सव शरारभर 
रुधिराच आभसरण हांत. प्रत्यक. कमानापासूत जच्चघमना 
निघते. व पुर्ढे हौ महाधसनी, जठरांत्रकळाधभनी,वुक्तधबनी, 
जनमीद्रयधमनी इत्याद दाखा फोडून पश्चिमशवटी दोन 
उभथोरुगामी धमन्यांमध्यें दुभागळी- जाते. प्रत्येक उभयोरु 


| गामी धमनी पश्चिमगात्रांत राधिर नेते. फुफ्फुसत्वचाथम- 


नीच्या कसानीपासुन त्वचाधमनी व फुफ्फुस-घमनी यी 


। निघतात व त्या त्वर्चेमथ्य व फुफ्फुसांत राधिर नेतात. 


शौर्षाच्या प्रत्येक बाजूवरून आंतरप्रौबाशिर[ च बाह्यम्रीजा” 
शिरा यांच्या योगंकरून रुधिर परत हृदयाकडे वळते. ह्या 
दोन शिरांनां दोन्ही बाजुवरील जत्रुशिरा मिळतात. व 
त्यांच्या संयोगान दक्षिणऊध्येमह्दाशिर! व वामऊध्वेमद्दशिरा 
अश्या दोन ऊध्वेमहाशिरा तयार होतात व हो प्रत्येक्ष बाज़ 
चरील ऊध्वेमहृ!शिर। शिरा५!त्राच्या पर्वशेवटीं त्या त्या 
कानांत अंतभषेत झालेली अततते कबंघाच्या पश्चिभभागांतून 
हृदयाकडे वर येणारे रुधिर माशांच्या शरीरांतील रचनपेक्षां 
थोड्याशा निराळ्या तऱ्हेन अभिसरण पावत. याचें कारण 
मुख्यतः बेडकास्ध्ये शेपूट नाही ह होय. प्रत्येक पश्चिम 
गान्नांतून सुधिर बाहिरुर्थशरा व अंतरूरुशिरांच्या योगे 
वर चढते. बहिरूरळिरा शरारगुह्देसध्ये आल्यावर एक 
पृष्ठाकडे जञाणारी ब दुसरी उदरतळाकडे जाणारी अज्ञा दोन 


स्थळजळचर 


मद्दाराष्ट्रीय शानकोश. (स ) 


२८६९. स्थलळजलचर 


क्िरांमर्ध्ये दुभागून जाते. प्रष्टाकडे जाणाऱ्या य़ा शाल्लेला | 
अंतरूरुशिरा मिळते व यांच्या या संयोगाने वृक्कीन्मुखी | 
शिरा बनते व ही वृक्कीन्सुखी शिरा वक्काच्य़ा बाह्मकांठावर 
पसरून अनेक शाखांनी व्रक्कांतीळ केशवाहिन्यांत शेबट । 
पॉवते. बहिरूरुशिरांच्याः उदरतलाकडे जाणाऱ्या प्रत्येक 
बाजूवरच्या शाखा यांनां शरीरगुहंत श्रोणिशिरा म्हणतात 
व त्य़ा एकमेकीशी संयोग पावतात व या संयोगापासून वर 


ज!णारी एक शिर! बनते तिला पूर्वादरशिरा म्हणतात व ती 
यकृतामध्ये शेवट पावते. . जेथें यकृतामर्थ्ये हो पूर्वोदरश्षिर 
शेवट पाते त्याच ठिकार्गी यकृतोल्टुखी शिर तिला मिळते 
जठर, आंत्र, छोहा व पक्कपिंड यांच्यांतेन अभिसरण पाव- | 
णार राघधर. यकृताम्सुखां शिरत एकवटत वब तं तिच्या साग 
येकुतामध्यें ज्ञाते. प्रत्येक वृक्षामधून अभिसरण पावून रुधिर 
अनेक शिरांच्या द्वारें बाहेर पडतें व ह्या सत्र जिरा त्या दान 
वृक्षांच्या मध्यंतरी एकवटून जाऊन त्यांच्यापासून एक मध्य- 
वर्ती अधोमहाशिरा उगम पावत. हा अधोध्तहाशिरा वरच्या । 
अंगाला गति घेत शिरापात्रांत त्याच्या पाश्चेमशवर्टी उघडते. 
जेथे हौ अधोमहाशिरा उघडते त्याच ठिकाणी यकृतापासून 
निघालेल्या दोन यंकृतेशिरा. दोन बाजूंस उघडतात. 
याप्रमाणे कबंधाच्या पश्चिम भागांतून अभित्तरण पावणारे 
कांडी रुधिंर यकृतोन्सुखो शिरांच्या द्वारें सक्ृतांतून अमि- 
सरण पावून व कांडी रुधिर वृक्कोन्सुखी शिरांच्या द्वारे वक्ां- 
मध्रून असितरण पावून हृदयामध्ये दाखल होत. फुफ्फुलांत 
अभिसरण पावणारे रुधिर तेथे प्राणवायूशीं संल होऊन 
फुफ्फुपशिरामार्गे सरळ हृदयाच्या डांग्या संचयकर्णात येत. 
वरीळ रचनेवरून अले दिसून येते कॉो,हृदयाच्या उजव्या 
सैचयकणांत सोंठणार रुधिर अशुद्ध असने. तं शिरापात्र 
प्रथमतः संकोच पावून या संचयकर्णांत येत. डाव्या संचय- 
कर्णांत सांठणारं रुविर आुद्ध असते. दोन्ही सेचयकणे एकाच 
वेळेस संकोच पावतात तेव्हां त्यांच्यांतील रुधिर निःल!रकणात | 
प्रवेश करत. ह राधिर निःस्तारकणांत त्याच्या डाव्या 
उन्नव्या बव -सधल्या अपण पाकळ्यांच्या भागांत सांठत, 
शद्ध व अश्युद्ध रक्ताचा विशेष भसळ हाण्यापूवांच ।न:स।रकण 
संकोच पावते. उद्रतलघमनी निःसारकणांच्या उजव्या कडे- 
पासून उग्रस पावते असल्या मुळे निःसारकणोच्या उजव्या 
भागांत असलेले रुधिर त्यावाटे एकदम बाहर पडतं. म्हणजे 
पहिल्य। प्रथंम अशुद्ध रक्त चट्कन बाहेर निघते. त फुफ्फुस- 
त्वचाथमनोच्या कमानीवार्ठे फुफ्फुसतांत च त्वचेत अभिसरण 


। कारण तिंच्याभ्रधल' सावरा, 


' रुधेर होय. तेव्हां बेडकाच्या 
॥ ' रुधिर अभिसरण पावत. यापुढें ठदरतलघधमतीत निःसार- 
! कणोतून येणारं रुधिर 
। शांठलेल आुद्ध रुधिर होय. ह झुद्ध एधिर :आतां प्रोदा. 


' वर तिचा मार्ग मोकळा होतो व तो 


। शुद्ध रुधिर 


भागून येणारे ठघिर पुढे उदरतळधमनीच्य़ा वार्ह वर 
चढून महांधमनीच्या कमानीच्या भागोने जाऊ लागते 
ब वरच्यापेक्षां कमी पडतो. 
तसंच तिचा उगभहि लगेच झालेला असतो. परंतु इ.महा- 
धमनीच्या कझानीच्या मार्गीने जाणारे सुधिर निःस्तारकणाच्या 
मधोमधच्या भागांतळ॑ असल्यामुळे तं शुद्ध-अशुद्ध मिश्रित 
कवंधाच्या भागांत मिश्र 
म्हणजे त्याच्या डाव्या कोपऱ्यांत 
ज्ञाते. कारण 
विशेष वाढला 


शौषांच्य़ा भागांत 
दाब आतां 


घमनोच्या कमानीवाटे 
उद्रतलघमनीमध्ये रुधिरावा 


। गेल्यामुळे व फुफ्फुसत्वचाधमनी व महावमनी यांच्या कमानी 


रुधिराने भरून त्य़ांच्यांतील रुधिरावा दाब जास्त अलल्य़ा- 
मुळे हा ग्रौवाधमनील्या कमानीचा मागे मोकळा होतो. 
ग्रीवाधमर्नाच्या कमानीच्या आरंभो. जो छिद्रर्‍युत 
गड्डा ज्ञालेला असतो त्यांच्याथुळ रुधिर एकदम तिच्यावार्टे 
वर चहू शकत नाही.झघिराचा पुष्कळसा दाब तयार झाल्य़ा- 
होईपर्यंत अशुद्ध व 
मिश्र रुधिर निःसारकणोतून वर सांगितलेल्या दोन मार्गानी 
निघून जातें हें खरे. याप्रमाणे निःतारक्णांत बाकी राहिलेले 
त्याच्यांतून शेवटी बाहेर पडून शोौषांच्या 
भागांत अभिस्तरण पावते व था योजनेने मेंदूला थुद्ध रक्त 
पोहोचते. 
रुधिराच्या घटकरचनेसंबंदां पाहिल असतां रुधिर हे 
रुधिरद्रव व रुधिरपेशी मिळून झालेले आहे. रक्तठधिरपेशी 
अंडाकृति गोलाकार असून सकेंद्र अततात. 
वेडकामध्ये लसीकावहनालमूहू चांगल्या तऱ्हेने विकास 
पावलेला असतो व त्याच्या कांही लतोकाव॥हन्या विस्तृत 
अशा बनून त्यांचीं लसीकापाज़ें वनळेलीं असताह.पृष्ठवंशाच्या 
उद्रतलाच्या भागी सहाधमनाच्या सर्भावती एक लसीका- 
' पात्र झालेलें असते. बेडकामध्य़ें लत्तीकानिःसारकर्णीचीं दोन 
युगल बनलेला असून तीं जवळप!स असलेल्या शिरांमध्यें 
संकोचविकासाने लसीका सोडतात. एक युगल ऊरथ्वेअस- 
फलकाच्या खालीं बनललं असतें व दुसरं पुच्छकशेरूच्या 
पश्चिमशेवटीं बनलेलं असते. 
ज्ञानेंद्रियसमूह आणि ज्ञानेंद्रिये: -“सपृष्ठवंशांताल पूण- 
वेशाच्या सशीषविभागांतोल प्राण्यांच्या साधारण विभेचनांत 


पावत. फुफ्फुसाभिसरणाचा एइंदर मागे आंखूड असून 
त्यांतील रुधिराचा दाबाहे कमी असतो. 


धमनी 
रांषर त्या मागान एकदम बहुतेक फुफ्फुसांत व थोड सवचंत 
अर्स' निघुन जाते. आतां श्या बार्गात एकदम रंधिर शिर- 
ह्याने रुधिराचा दाब तेथे जास वाढतो व त्यामुळे पाठी- 


त्याकारणाने व । 


फुफ्फुसत्वचाघमनीच्य! कमानीचा उगमनाहि संकोचक उदरतल- | भकारप्तानान त्याच्या चक्षुमस्तिष्काचा जाडो मोठो झालेला 


आरभापासनच झाला असल्याकारणाने अशुद्ध | 


सांगितल्याप्रमाणे बेडकाच्या मंदळा नेहमोंच सवसाधारण भाग 
बनलळेल असतात तरी त्याचे अनुमक्त्तिक़् अगदी लहान असत 


, असते ब प्राणमस्नष्कखंड अगदा सयुक्त झालेलं अततात, 
मह्तिष्कज्ञानरज्जुच्य़ा ददा. जोड्या असतात. सुपुम्णा आंखड 
असन तो पश्चिमशेवटी एका तंतुथ्य भागामर्ध्ये शवट पावते. 

( प्रवेशाच्या कशेरूंच्य़ा सेख्येबरोबर सुषृस्णारज्जच्या दहा 


शथयस्टजळ अर 


जोड्या बनलेल्या असतात. दुतरी व 
झिळून बाहुज्ञानरज्ज्‌ होते १ सात ते दहा सुषुम्णारज्ज़ू 
एकवटून त्रिक्कटिज्ञानरज्जूलमूह होतो व त्यापासून पश्चिम 
गाव्रांनां ज्ञानरज्जू पुरविल्या आतात. नासिका, चक्ष व 
कणेंद्रेयें हॉ जोडीने बनलेली असून बेडकाच्या शरीरांतील 
डी विशिष्ट ज्ञानेंद्रियं होत. 
वृक्क-जननंद्रिय समृहः---शरीरगुहेच्या पश्चिमक्षेवटी बेड- 
काच्या कबंधांत वृक्षांची एक जोडी चपटलेली, ल॑वगोलाकार 
व तांबड्या रंगाची बनलेली असते. प्रत्येक वृक्षाच्या उद्र- 
तळाच्या भागावर पिंवळा असा थोडा भाग असतो त्याला 
अँड्रीनल म्हणतात. प्रत्येक वक्काच्या पाश्चेमशेवटा बाहेरच्या 
कांठापालून एक वृक्क्लोतस निघतें व ते पश्चिमबाह्यरवचा- 
विवरांत त्याच्या पृष्ठाच्या भागांत उघडते. याच विदरांत 
त्याच्या उदरतलाच्या भागी मूत्राशय उघडतं. हू नाजूक, 
पातळ ब दुभागलेलं अस अततें व त्यांत पाशविमबाह्यत्वचा- 
विवगांत आलेले मुत्र परत उलटून ज्ञाऊन सांचर्ते. 
वृक्कांच्या पूर्वशेवरटा व त्यांच्या उदरतलाजवळ पुंडनर्ने- 
द्रियें अथवा सुष्क बनलेले असतात व ते सुष्क आंत्रकलाच्या 
योगाने त्यांनां लागलेले असतात. या मुष्कांच्या नोडीपेका 
प्रत्येकीच्या आंतल्या कांठापासून पुष्कळ ल्लोतल निघून ते 
वक्कांमध्ये शिरतात व तेथे वक्कनलिकांशी संयोग पावतात. 
यामुळें बेडकांचे रेत वृक्कनलिकांच्या द्वारे वुक्कल्लोतसाच्या 
मार्गे बाहेर पडते. तेव्हां नरामर्थ्ये वृक्कलोतस ह वृक्तजनर्ने- 
द्वियक्लोतस होय. मुष्काला लागून चकचकीत पिंवळ्या रंगाचे 
व॒ पुष्कळ विभागांचे असे मेदपिंड झालेल असतात. अंडकोश 
अथवा स्रीजनरनेंद्रियांचा जोडी क्षाळेळी असून प्रत्येक अंड- 
कोंश दुमडलेल्या मोठ्या पिशवीप्रमार्ण असतो व त्याच्या 
पृष्ठावर सकेत-काळ्या रंगाची अंडी पुढ बाहेर आलेली अस- 
तात. प्रत्येक अंडकोशाला सुद्धां मेदर्षिड लागलेला असतो. 
प्रत्येक अंडस्योतस हा एखाद्या लांब नागमोड्या नालिकेप्रमाणे 
असून त्याचें पूरवेशेवट अरुंद असतं व त शरीरगुहेंत फुफ्फु- 
साच्या तळाशी एका छिद्राने उघडते. अंडस्थोतसाचें पाश्चिम 
शेवट रुंद, पातळ असें बनलेलं असून ते पत्चिमबाह्यत्वचा- 
विवरांत उघडते. अंडी अंडकोशाच्या पृष्ठापासून मोकळी 
झाल्यावर अंडस्योतसांच्या शरोरगुहृतील छिद्रांत प्रवेश कर- 
तात्‌ व अंडस्रोतसांच्या भागोन बाहेर पडतात.भंडस्योतसांची 
भित्ते आंतल्या बाजूनें पिंडमय असून तिच्यापासून एक 
प्रकारचा स्निशघ छाव निघतो तो अंड्यांनां लागतो व विक- 
टतो.अंडल्लोतसांच्या मार्गे अंडी बाहेर पडत असतांना अगो. 
दर तां त्याच्या पश्चिमशेवटाच्या रुंद, पातळ भागांत जमून 
राहतात, त्यामुळे तो भाग फुगतो. ह! अंडल्रोतसाचा शेवटचा 
फुगळेला भाग जणूं कांहा गर्भाशयासारखा भासतो. ब्हूक 
पावसाळ्याच्या भुरवाताला जेव्हां माजात येतात तेव्हां मादी 


महाराष्ट्रीय शानव्होहा. (सख ) २७० 


तिसरी सुघुम्णारज्ल 


ल्याने»बर 


शुक्रबीक्षाशी संयोग पावतात व फळदूप होतात. अंडलोत- 
सांतून बाहेर पडत असतांना भंड्यांनां लागलेला त्यांचा 
श्विश्ध खाव पाण्यांत फुगतो, अशा तऱ्हेने झ्ञालेला अंड्यांचा 
अमाव तो फलद्रूप झाल्यानंतर त्या फुगलेल्या पदार्थांमुळे 
पाण्यांत तरंगू लागतो व अशा स्थितांतच ता अंडी विकास 
पाद लागतात. 

प्रत्येक अंड्याचा थोडासा भाग काळ्या रंगाचा असतो व 
बाकांचा भाग पांढरा सफेत असतो. हा काळ्या रंगाचा भाग 


अंडे पाण्यांत तरंगत असतांना नेहमी वरच्या बाजूला राइतो. 
ह्या काळ्या रंगाच्या भागांत चैतन्यकेंद्राचा भाग असून 


पुष्कळ अंडी पाण्यांत घालते. त्याच वेळेस नराह्े आपल्या 
रेताचा ल्लाब त्यांच्यावर करतो, अशा रोतीमे पाण्यांत अंही । 


क... 


त्याच्या स्भोवतीं पुष्कळ निर्मळ असा चेतन्यद्रव्याचा भाग 
असतो. बाकील्या पांढथ्या सफेत भागांत चैतन्यद्रव्याचा 
थोडाच भाग असून त्याच्याशीं बलकाची विशेष भेसळ झालंटी 
असते. या अंड्यापासुन बेडूक तयार होतो परंतु तो विकास 
पाबत असतांना त्याचे रूपांतर होते. परिपृर्तितावर्श्येतील 
पेशींची द्विदलळरूपाने विभाग पावण्याची क्रिया ह्या फलद्रूप 
झालेल्या अंब्यांत घडून येते. परंतु ती क्रिया तुरू झाल्यावर 
लबकरच या पांढऱ्या सफेत बलकमय भागांत मंदावत. 
यावरून असं उघड होतं कॉ, ह्विदलरूपाने विभागून जाऊन 
पेशींची वाढ घडवून आणण्याचा चेतन्यद्रव्याचा गुण ्ि 
बलकमय़ असले म्हृणजे मंदावतो. ह्या पेश्शींविभाग!'च्या पृ 
पायऱ्या संपून जो लहानसा एक प्राणी उत्पन्न होतो ता 
माश्याप्रामर्णे गाच्नविहीन असन ञजलश्वासी असतो. त्याला 
एक मोठी शंपटी असन नलश्वासदरिर्ये असतात. पुर त्य्राची 
जशी बाढ होत ज्ञाते त्से त्याला बेडकाचे स्वरूप येऊं लागते. 
पश्चिमगान्रांची जोडी प्रथमतः दिसूं लागत, फुफ्फुसे शरीरांत 
बनून तयार क्षाल्यावर जलश्वासेंदिरये हळू हळू दिसेनाशी 
होतात ब पुढे तां त्र त्यांच्यामधील जलश्वार्सीद्रेय भेगा ह्यांचा 
मागमूसहि राहत नाही. फुफ्फुस तयार झाल्यामुळें तदनुकप 
आंतील रुधिरवाहिन्यांच्या रचनेमर्ध्ये फेरफार घडून थेतो. 
पूवेगात्रांची जोडाहें तयार होऊन बाहेर दिसूं लागते व 
तोंडाचा भाग पूणेत्दास येतो. देपटी हळू हळू कमी होळ 
छागते तरी ती अगदी नाहांशी होण्यापूर्वी कांहीं दिवस जमी- 
नीवर वावरणाऱ्या बेडकांत थोडीशी तरा भसलेली दिसून 
येते. जेव्ह्यां फुफ्फुस नुकतेच तयार झाळेलें असतें ब जलळ- 
श्वासेंद्रिये हा अगदींच नाहांशी झालेली नसतात तेव्हां तर हा 
डिंभ खरोखरीच स्थलजलचर या संज्लला योग्य असा 
असतो.कारण त्या कालांत याच्या श्वसनक्रियंद याला पाण्यांत 
विरलेला प्राणवायु शोषुन घेतां येतो, तसंच हवेतील प्राण- 
वायूहि घेतां येतो. परंतु ह काल थोडा वेळ टिकतो. व लव. 
करच हा प्राणी खरा ह्थळचर बनतो. 

स्थानेश्बर-- पंजाब प्रांतांत अंबाळा जिल्ह्यांत उत्तर 
अक्षांश २९५८” व पूर्वरेखांश ७६"५२यांवर बसलेख आहे. 
याला व्हिन्सेंट स्मिथ हा संस्कृत नांव स्थाननीश्वर असें देतो, 
ब[ण हा इषेचरितामर्थ्ये स्थाणवीश्वर य़ा प्रांताचे बरेंच बर्णन 


स्थयापत्बशादळ 


महाराष्ट्रीय शानकोश. (स ) २७१ 


स्थापत्वद्याळ 


देतो. यावरून स्थाणवीश्वर हा शब्द ल्थाणु - इंधर या 
राडदापासून झाला असावा.याला यूरोपियन संशोधक ठाणेसर, 
थानसर म्हणतात. परंतु करनिंगइ्दम स्वतः स्थानेश्वर ह॑ 
नांव देऊन ते स्थान--इ्वर या शब्दांपासून निघालेले आहे 
असेव लिहितो. स्थानेश्वर याठिकाणी शहाबुद्दीन भोरी व 
पथ्वीराजाच्या आधिपत्याखालील रजपूत यांमर्थ्ये लढाह 
होऊन रजपुतांच्या गेरमुत्तह्दीपणामुळें त्यांचा पराभव झाला 
ब पृर्थ्वाराजञ मारला गेला (११९३). 

स्थापस्यश्शास्त्र--( सिव्हिल इंजिन अरिंग 3 

प्रास्ताविक 

ह्या लेखांत स्थापत्यश्ाक्ष हा शढद सिठिहल इंभिनिभ- 
रिंग या अथोन वापरला आहे. फक्त तत्संबंघोचच विवेचन 
यांत येणार आहे. स्षिवेहल इंजिनिअरिंग म्हणजे सवे प्रकार ची 
लोकोपयोगी बांधकार्मे. यांत, रहाण्याच्या इमारती, रस्ते, 
पृळ, आगगाड्यांचे रस्ते, कालवे, बंधारे, शहराचा पाणी- 
पुरवठा, गटारे बगैर॑ तवे कार्मे येतात. 

ह लिहितांना सध्यां इंनिनिआरिंग कोलेनांमर्थ्ये ज्या पुश्त- 
कांवरून स्थापत्यशाद्भ शिकवितात त्या ऱ्यांकीनर्चे सिब्हिल 
इंजिनिअरिंग आणि रुलकोर्ट्राटाहेल ऑन सिव्हिल इंजिनि- 
अरिंग या पुस्तकांचा मुख्यतः आधार घेतलेला आहे. तर्सच 
सरकारी इंजिनिअरिंग खात्यांत ज्या पद्धतीने सर्वे प्रकारची 
स्थापत्यशात्रीय कामे करण्यांत येतात ती पद्धति वणेन कर- 
णारी कॅप्टन म्यारीएट ह्पेसीफिकेशन्स व त्याचें मराठी भाषां- 
तर आणि वरील पुस्तक प्रो. एन्‌. नरासेह अध्यंगार यांनी 
छधाळून व वाढवून केलेलं पब्लिक वक्ते डिपारटंमंट हंडबुक 
( सन १९२५ सालांत तयार झालेलें ), तसेंच मर सांनेटरी 
इंजिनिअरिंग यांचा मुख्यतः आधार घेऊन हा लेख लिहिला 
आहे. 

स्थापत्यद्या ल ( इंजिनिभारंग ).--स्थापत्यशात्य हई 
इंग्रजी भाषेत ज्याला इंजिनिअरिंग असं म्हणतात त्याचा 
एक पोटबरिभाग आहे. एजिनिअरिंग याचा अर्थ नैसर्गिक 
शक्तांचा ब पदार्थांचा उपयोग करून घेण्याची कला अथवा 
शाक्न होय. या शब्दाचा न्यापक अर्थ घेतला म्हणजे त्यांत 


1.) ड क दि 2 | 
सर्षे प्रकारची बांधकार्मे येतात. त्यांत पुढे दिलेळा निर- 


निराळा काते जरी येतात तत्रापि ती 'स्थापत्य' ( सिव्हिल 
इंगि. ) शाक्षांत गणिळां जात नाहींत. 

ल ष्करी ( मिलिटरी ) स्था पत्यशा क्ञ.-यांत देशाच्या 
किंबा राज्याच्या रक्षणार्थ छागणारे किल, रस्ते, पूल, खद्क 
खगर्णे, तोफासाठी माऱ्याच्या जागा शोधून काढर्णे ब त्या 
मार्गी तढबंदा करणें, वंगेरे आणि मारक किंवा संहारक, व 
विध्वंसक शक्षार्ज्रे व स्फोटक द्रव्य तयार करून ता बाटेळ त्या 
ठिक।णी देतां येण्याची व्यवल्था करणे हा कामे ग्रेतात. 

यंत्र झा क्ल ( मेकॉनेकळ इंजिनिअरिंग ).-र्‍म्हणजञ 
यांत सवे प्रकारचा ऐजिन्स,कोळतते जाळून त्यापासून पाण्याचं! 
बफ ककत त्यापासून उत्पन्न होणाऱ्या शक्तीश्रा डपयोग 


काणिकण्ण्---->-ऱम्-->>>>>>>>_<“***-ममम्म््म्ल्न्म---->--- 
करणारा येन्ने किंबा राकेलतेल, पेटोल यांपासून उत्त्पन्न 
होणाऱ्या वायुरूप द्रव्यांच्या शक्तीचा विनियोग करणारी 
येत्रे बनविणे व चालविगं यांचा समावेश होतो. 
विझुच्छक्त्वुपयोग शाख्र( इछेक्ट्रिरळ इंजिनि- 
अरिंग ).--तध्यांच्या काळी नलपतनोंद्गूत शक्तोने अथचा 
कोळसे किंवा राकेल जाळून त्यांपासून उत्पन्न होणाऱ्या 
शक्तीच झपांतरित विथुच्छक्ताचा उपयोग, आगगाड्या, 
ट्राझ्वे, गिरण्या व यत्ने फिरविण्यात ळागणाव्या शक्तींचा 
जेथे नेथें उपयोग लागेल अशा सर्व ठिकाणी विजेचा उपयोग 
अथवा उष्णता उत्पन करण्यास लागणाऱ्या मध्या किंवा 
चुली यांत अथवा विजेचे दिवे लावणे, पेखे चालाविणे वगैरे 
कामांत विजेचा उपयोग करून वेण याचे आज एक स्वतंत्र 
विधु'च्छक्त्युपयो गात्र म्हणून तयार झाले आहे व दरएक 
वर्षास त्याची झपाय्याने प्रगांते होत आहे. 
समुद्रीयस्थापत्यशात्ल ( मरीन इंजिनिअरिंग). 
ससुद्राच्या लाटांपासून किनाऱ्याचे रक्षण करण्यासाठी तट 
किंवा थक्के बांधर्णे व जहाजांचे तुफानी वाऱ्यापासन रक्षण 
करण्यासाठी बंदराच्या बाजन मोठमोठया-वजनांत कित्येक 
खंडी भरणार दगड किंवा कांक्रोटचे ठोकळे रचून, छंद व 
मजबूत भिंती बांधणें व आगबोटीतील माल उतरण्यासाठी 
रुंद भिती खोल पाण्यापर्यंत बांधणे, तसंच ज्या बाजनें नेहमी 
सोलाट्याचा वारा येऊन मोठ्या लाटा उसळतात त्यांचा ज्ञोर 


' कमी होण्यासाठां रुंद जलोमिशक्तिभंजक भिंती बांधणे 
: वे बंदरावर येणारा माल उतरण्यास व उतारूंच्या सोईसाठी 
' गोद्या बांधर्णे, तसंच, दीपग्रहें बांधर्गे वगैरे कार्मीहे येतात. 


यांपैकी बांधकार्मे स्थापत्यशा्ञांत येऊ शकत!त. परंतु मोठ - 
मोठी जहार्जे व आगबोटी बांधणे हं काम यांत येत नाहम; 
तसेंच पाण्यावरून चालणारी चिलखती जहार्जे ब बेडर 
जहाजे व विन! शिका बोटा; तसंच पाण्यांत बुडून चालणाऱ्या 
पाणबुष्या बाटी, तसेंच प!ण्यावर चाळणारी ब वाटेल तेव्हां 
आळ्ाशांत उडणारी आकाशयाने, हा. सर्व येतञ्रकलेत येतात. 
तसतेंच जमिनविरून चालणाऱ्या स्वयंशाक्े प्रोरेत पेट्रोलनें 
अथबा विशुच्छक्तांने चालणाऱ्या गाडया व इतर वाहून ह्यो 
सवै यांत्रिक विषयांतीछ आहेत. 

खनिखोदन शाक्ष (भायनिंग).-यांत दगडी किंवा इतर 


, अशुद्ध धातूंचे दगड किंवा सोन काढण्यासाठी ज्या विहिरी 


पाडाब्या लागतात, व आडवे बोगदे ज दुसरा विवरे पाडणे, 
तर्सेच भामेगत राकेल तेल किंबा पाणी शोधून काढण्यासाठी 
उभा घळ किंवा भोक पाडणे व त्यांत जलोच्चालन यंत्र बसवून 
हे प्रवाह पदार्थ वर काढणें किंवा खाणीत झिरपणारं पाणी 
बाहेर काहून टाकणें; तसेंच खाणीतून उकरून काढलेली 
खनिज द्रष्यें व आंत काम करणारी माणते यांनी भरलेले 
पाळणे बर जमिनीच्या पृप्नभागावर आणणें; तेच वाणीत 
पाडलेला विवरे व बोगदे तुटून खाली पडून माणसे चंग. 
रून जाळं नभेत म्हणून निरे किंबा ठेपे व त्यांवरीळ 


स्थांपत्यव्यास्त्र 


महाराष्ट्रीय श्ञानकोळा. (ल ) ₹७२ 


स्थापत्यशास्त्र 


बहाल बसावेण बरर काम खानेखादनशासत्राय म्हणून | तर दान स्थळांतीळ उछितांपर्ध्ये सुसार॑ ९०० फुटांचा फरक 


वि. १२व! पंद्वा ). 
त्याच्या! 


गाणेली ज्ञातात ( * खनिखोदन 


प्रस्ठुतच्य़ा ल्थापत्यशास्र यया प्रकरणांत नांवा- 


प्रमार्ण-“स्थ?”-सवे प्रकारची बांधकामे येतील. परंतु येत्र- 


शास्ञांतील स्वयशक्तिप्रारेत व इतर इंजिने वगेरे चरवत्तू 
ग्रेणार नाहीत. 
पह्डाणी-मापणो (सव्हईंग ), चितारणाौो 
( ह्लॉटिंग), आं ख णी ( सेटिंग औट ). 
इंजिनिअरिंगचे कोणतेंहि काम ( रस्ते, कालवे, वंगेरे ) 
करर्णे झाल्यास पहिल्यानें त॑ स्थूलमानाने कोणकोणत्या दिशेने 
केळ असतां ख्चे कपी लागेळ व दुलब्याहि सोयी साघांव्या 
अशा दृष्टीने ज्या प्रदेशांतून तो रस्ता जावयाचा असेल, त्या 
प्रदेशांत एखादो मोठो नदी असल्यास तिच्यावर पूळ बांध- 
ण्याला कोणती जागा पायाच्या दृष्टीनें सोईची ( खडक वगेरे 
कोठें आहे ) तसंच नदोच्या प्रवाहाचा पाट. लांबपासून 
पुलाच्या काटकोनांत वाहात येऊन पुलास कोणत्याहि प्रका- 
रची इजा न करतां पाणी खळकनू वाहून जाईल अक्योव 
दोन्ही कांठांत उंच दरडी असलेली अक्षी जागा शोधाची 
गते. तसेच वाटेने टेप्ड्यांची रांग ओलांडावी लागत 
असेल तर त्या रांगेत कमीतकमी उर्चांच लवण कोठे आहेत 
पाहन त्या ठिकाणाहूनच तो रस्ता नेणे इष्ट असतें. त्याच- 
प्रमाणे वाटेने मोठमोठी गांवे कोणकाणतीं लागतात त्या सवे 
गोष्टी नजदेच्या पाहणीचे (रेकूनायटरिंग) आणि अनाद्रेभार- 
मापक येत्राच्या साहाय्यानें त्या प्रदेशांत हिंडून ठरवाव्या 
लागतात. हँ ( अनेराईंड बॅरॉमिटर ) यंत्र सुमार पांच इंच 
व्यासाचे व दोन अडीच इंच जाडांचे पितळेच्या डब्याच्या 
आकारार्चे असतें. व त्यांत निर्वात केलेली अतिशय पातळ 
पत्र्याची डबी बसविलेली असते. आणि त्या डबीवर 
हवेचा दाब जलजस| कसीजाह्ती होईल त्याप्रमार्ण ती कमी- 
जास्ती दुबते व ती किती दबली यावरून हवेचा दाब किती 
वाढला ह सुक्ष्म रातांने मापतां येतें. व हें खराप डर्बाच्य़ा 
तोंडाला जी कांच बसविळेली असते त्या काचेतून आंतील 
डबीला सक्ष्म लांखळीरने जोडलेली साचे असते व ती वरील 
तबकडीवर वतुळाकुति फिरतांना दिसते. त्या तबकडीवर 
उछूय(लेव्हल)दर्शेक आंकडे मांडळेले असतात. व त्यावरून 
कोणतेहि स्थळ किती उछलित आहे हें पाहिल्याबरोबर समजत. 
हे उछयदर्शक आंकडे समुद्रसपार्टापासून तमूक फूर उंच असे 
माप दर्शवितात. त्यांत हजार हजार फुटांवर आंकडे सांडून 
प्रत्येक हजार फुटाचे दह्या भाग करून शतके केलेलीं अस- 
तात व त्या शतकांचे दहा भाग पाडून फुटांचे दशक दाख- 
वितात. जर अशा डर्बाने सुंबईस माप घेतळ व तांच डबी 
पुण्यास आणली तर दोन्ही ठिकाणच्या उछ्यांसध्य़ सुम्तार 
७८०० फुटांचा फरक आढळून थेंईळ. हा डबा हद्चा दाब 


मापीत असल्याकारणाने जर दोन ठिकाणांत पारदाच्या एक । 


पडल. ह्याच हिशोनान सुबइईस जेव्हां दउवेचा दाब पारदाचं 
२९॥ इंच असेल तेव्हां निलगिरीसारर्‌ए॥ आठ हजार फूट 
उंचीच्या पर्वेतावर हवेचा दाब फक्त पारदाचि २१॥ इंचच 
असेळ. हवेच्या दाबाने जितक्या उंचीपर्यंत नेहमीच्या भार- 
मापळ पारद ॒येत्रांत पारा वढतो तितके इंच दवेचा दाब 
आहे असें म्हणण्याचा प्रघात आहे. उदाहरणार्थ अमक्या 
वेळीं पारदाचे एकोणतीस इंच इतका हवचा दाब आहे अर्स 
म्हटलं म्हणजे तितक्‍या उंचीपर्यत यंत्राच्या . नलिकेत पारद 
चढळेला आढळून येईल. जितके &च त्यांच्या निम्मे पोंडांचा 
चोरस इंचावर भार आहे असं समजावयाचे व यामुळेच ३०८ 
हंचांचा भार म्हणजेच प्रत्येक चौरस ईंच क्षेत्रावर १५ 
पोंडांचा भार अत्ता त्याचा अर्थ होठो. अनाद्रेभारमापक 
येत्र ह नेण्याआणण्याला अतिशय सोईचे व पाहल्याबरावर 
उठ्ठय दाखविणार्र॑ असल्यामुळें पाहेल्या स्थूल पाहुर्णामध्यें 
त्याचा फार उपयोंग्र होतो.अक्या रीतीर्ने स्थूल मापणी केल्या- 
नंतर मुख्य मुख्य आवश्यक बिंदूर्चे( ऑढ्लिगेटरी पॉईंट्स ) 
सापेक्ष उच्चनीचत्व व पाणसळांच्या दुर्बिणीने (लेव्हालिंग 
इन्स्ट्रमेंट) लांब लांब अंतरावर अंकित दंड (स्टॉफ) ठेवून 
काढार्वे लागतें. येवढ्या पाहणीरने रस्त्याची रेषा साधारणतः 
कसकशी जाईल हं ठरवितां येत व नेतर सांखळीच्या व॑ कोन" 
म्रापक(अँग्यूलरइन्स्ट्रमेट)येत्राच्या साहाय्यानें त्या प्रदेशाची 
नक्की पहाणी घच मोजणी करून पाणसळीच्या दुर्बिणीने पथ" 
'च्छेद (लॉजीटयूडीनल सेक्शन) काढण्यास लागणाऱ्या प्रत्येव 
बिंदूची उंची मोजन त्याप्रमाणे रस्त्याच्या मध्यरेषेचे चित्रित 
(छ्रन)व पथच्छेद तयार करतात.आणि हे पथच्छद्‌ कागदावर 
काढून व त्यावरून रस्त्याची रेषा नक्की करून नंतर जमीनी 
वर त्याप्रमाणे आंखणी करून आणि भेखा मारून नक्का 
केलेल्या रेषेवरूम शेवटची मापणी करतत. आणि पथच्छेत 
व आडवे छेद (क्रास सेक्शन) पुन्हां सुक्ष्म रीतीने घेतात. 
आणि हे ळेद घेतल्यानंतर नकाशावर मापाप्रमाणे रेघा 
ओहून त्यावरून अदाजपत्रंक तंयार करतात. हे केल्यानंतर 
भराव किंवा खोदाई किती करावी लागेल त्या मानाने रस्त्या” 
साठी प्रत्येक ठिकाणी किती रुंदीची जमीन ध्यावी लागेल हे 
| आ।ण छंदावर रुंदीच्या रेघा दाखवन त्याप्रमाण 
जामनावराल आंखणी करतात. अश्या रीती प्रत्येक नैव रां? 
दाळ जमान किती घ्यावी लागेल हु जगेच्या मापणीव&न 
नक्की ठरवितां येत. १ 

स्थापत्यशात्रासबेधाने कोणतीह काम  करावयार्चे 
झाल्यास पाहिल्याच त्याची आंखणी करण्याच्या पर्वी ज्या 
ठिकाणी 6 काम करावयाचे अतेलत्या क्षेत्राची मापणो करून 
नकाशा तयार करावा लागतो.व त्या! नकाशांत त्या क्षेत्राचा 
आकार कना आहेव त्यांची जद्रीन कशी उंचसखल लाहे 
ह ५खवाव “गत. ह्यांपका आकार दाखावण्याच काम राळु” 


इचाइतका फरक अलल म्हूणज २९ इचांचे २८ इच क्षाले । सांखळी [कवा कोनम्नापक येने यांच्या साहाय्यानें पहाणी बव 


स्थापत्यश्शां€्प़ 


महाराष्ट्रीय क्षानकोश. (खख ) २७३ 


स्थापत्यशास्त्र 


मापणी (सव्हूइंग) करून होत. व त्या क्षेत्राचे उच्चनीचत्व 
शोधून काढणे हें पाणसळींच्या दुर्बिणीने करतात. व अश्या 
रीतीने त्या क्षेत्रांतील वेगवेगळ्या बिंदर्चे सापेक्ष स्थानन 
उच्चनीचत्व समजत. आणि हृ सवे एकदम लक्षांत यावें 
म्हणून केलेल्या पहाणी व मापणीचे, कागदावर चित्रण (छे) 
करतात. तर छेद घेतला असतां ती जपोन छेदनपातळोत 
कशी उच-नीच आहे हे कागदावर काढलेल्या हेदाच्या 
योगानें स्पष्ट होतें. 

नकाशा| करण्यासाठी मापणी करणे ती विहतुत प्रदेशाची 
करणें. असल्यास ती. कोनमापक दुर्बिणीच्या ( थी ओडो- 
लाईट ) साहाय्यानें करावी लागते. भक्षा कार्यासाठी विस्तृत 


अशी मोकळी माळ जमीन पाहून तिच्यावर अतिशय सुक्ष्म- 


रोतीर्भ सरळ रेषा मोजन ती. अधिकर"रेषा ( बेस लाईन ) 
म्हणन वापरण्याची पद्धात आहे. अशी एक रेषा मापळी व 
तिचे दिगंश ( बेअरिंग किंवा अज्लोमत ) बराबर काहून 
तिच्या दोन्ही टॉकांश॥ दुर्बिभ ठेवून काणत्याहि बिंदूवा त्य़ा 


अधिकरणरेषेश्ी किती. अशकलाविकलात्मक कोन होतो हे । 


कोनमापक यंत्राने कःढावयापंव ह्याप्रमाणे एक त्रिकोण तयार 
झाला म्हणजे भुपृष्ठावर सांखळीरने माप न घेतां नुसतें त्रिकोण 
बनविल्यानें व त्याचे कोव मापल्यानें वाटेल तेवढ्या क्षेत्राचा 
बरोबर नकाशा करतां. येतो. ह्या कामांत फक्त अधिकरण- 
रेषेचीच-तेवढी लांबी मोजण्याची जरूरी पडते. बाकीचं सवे 
काम-कोननापनानेंच होळ शाक्त. भ्षपृष्ठाकडे पाहिले असतां 
शास्रीय सक्ष्मतेने लांबी मोजणे किती. अवघड आहे ह ज्याने 
पाव मेळाची किंवा अध्या मेलाची सुद्धा रेषा मापण्य!चे काम 
केळ असेल त्याला त॑ किती अवघड आहे हे आढळन येते 
कारण. भपृष्ठाचा कोणताहि भाग इतका उंच-सखळ असतो 
को, मध्येच ओढे, नाले, झाड वगेरे येतातच. खेरीज उंच- 


नीच.भाय हे तर.प्रत्येक ठिकाणीं असतातच. यामुळे भृगभो- | 


पासून शास्रीयदृष्टया जिला समांतर. म्हणतां येईल अशा 
रेषेचे माप काढणें हं किती दुस्तर आहे हे तात्काळ लक्षांत 
यन. आणि स्हणन भपृष्ठाची मोन्या प्रदेद्याची मापणी सांख- 
ळानं मोजन काढण्याची खटपट कोणीहि करोत नाहांत 
ह्यापक्षां कानमापन जास्ती सुलभ रातीन करतां येत. कारण 
निक्ताणमापनांत त्यांचे तिनहि बिंदु एकमेकांपासून दिसले 
पाहिजेत एवढीच क!यती अट असते. ६ ह्या बिंदूंवर उभी 
केलळी निशाणे टेकड्यांच्या माथ्यावरून दहा बारा मैलांच्या 
अतरावरून सुद्धां कोनमापक दुर्बिणीच्या साहाथ्याने दिसंहि 


सकषतात व त्यांमर्धांल कोनाहि मापतां येतो.यामुळें ह्या प्रत्येक । 


भिदूवर दुदिण ठेवूंन त्यांतील कोन विकलापर्रत शुद्ध, अस 
मोनतां येतात. ते मोजण्यांत काही चक झाली आहेकी काय 
हृ आलोय ब्रिकोणमिर्ताच्या साहाय्याने काढतां येत.असं लहान 
'निकाण, म्हणेजे--सांधारणतः स्थूलमानाने एकां पातळांतीरू 
वत्रकषाण तसमरजण्यप्स हरकत नाही. या अशा त्रिकाणांचे 
तोनहि कोल मिळून १८० अंश झाले पाहिनेतत. त्रिकोण 


मोठे असल्यास ते गोलीय त्रिकाणमितीच्या साह!य्याने ह्या 
तीनहिं कोनांच्या वेरनंत १८० अंशांपेक्षां किती अंशांची वृद्धि 
होईल हं काढतां येते. वर सांगितलेळी अधिकरणरेषा!, 
हिंदुस्थानांत सिरोंज या ठिकाणी मोजून बाकोर्चे तवे कास 
कोनमापनाने केलं आहे. अश्या रीतीने मोठाले त्रिकोण 
तयार झाल म्हृणजे मग त्या त्रिकतोगांतील तपशीलवार 
माहिती कोनमापक दुर्विणीने ( थिओडोलाइट ) व त्रिपाश्ं- 
कांचयुक्त दिगंशमापकत. यंत्राने ( प्रिझमेटिक कांपस ) किंवा 
फलकयंत्रानें ( प्लेन टेबल ) आणि शकु-सांखळीच्या योगानें 
करतात. देशाच्या मापणींत मोठमोठ्या कोनमापक दुर्बि- 
णाच्या साहाय्याने त्रिकोणाबिंदरचे सापेक्ष अंतर आणि उच्च- 
नीचत्व ठरावितात. ह्या दुर्बिणीने एक विकलाइतका सुक्ष्म 
कोनहि सापतां येतो. अशा भसोंगोलिक पाहणींत ( जिओडे- 
टिक सव्हे ) मुख्य त्रिकोणबिंदूच भोगोलिक स्थान अक्षांश 
व रेखांश काहूनहि ठरवितां येत. ह्या कामाला दक्षिणोत्तर 
रेषा किंबा याम्थोत्तर वृत्त नक्की करावे लागतें. याम्योत्तरवृत्त 
नक्की करण्याची स्थूल रीत म्हणजे कोणत्याद्द दिवशी दिनं- 
मध्याच्या अगोदर चार, तीन, दोन तास आणि तसंच दिन> 
मध्यानेतर तितकेच तास कोणत्याहि शकूची (वरच्या टोकांस 
निसुळती असलेली ५५ फूट उंचीची कांठीं किंबा सळई जामि- 
नींत ओळंब्यांत. रोंवून त्या निमुळत्या टोकाची ) सावली 
कोठें पडते हृ दाखविण्याकरितां जमिनीत बारीक तारेच्या 
चुका मारून ठेवत!त. आणि सकाळच्या सावलीच्या चुका 
आणि तितक्‍याच. तासाच्या दुपारच्या सावलीच्या चुका 
ह्यांमधील मध्यबिंदू बारीक चुका मारून जमोनोबर दाख- 
ब्रितात. हे वेगवेगळे तीन बिंदू ज्या सरळ रेषंत येतात ती 
यास्योत्तर रेषा होय. कारण दिनमध्याच्या आर्धी चार 
ताल सुर्याचे जितके उन्नतांश असतात तितकेच उक्चतांश 
मध्यान्हानंतर चार तासांनी असतात व अक्षेच मध्यान्हाच्या 
अगोदर तौन तात ब अंतर तान डिंबा अगोदर दोन 
तास व नंतर दोन ताल या वेळीं असतांत.ही रात स॒र्ये वसंत- 
संपाताजवंळ किंचा शरत्तंपाताजवळ असतां म्हणजे २१ साचे 
किंवा २३ सप्टेंबरच्या सुम!रास सूर्याची क्रांति २४तासांतर ४ 
कला म्हृणजे तासास एक.कला याप्रमार्ण वाढत किंवा कमो 
होत असल्यामुळे किंचित स्थूल आहे ह लक्षांत ठेवावे. 
परंतु २९ जन किंवा २२रसप्टेंबरच्या सुमारास म्हणज अयन- 
बिंदूच्या सन्निध सये असतांना ८ तासांत समजण्यांत येण्या- 
जागा क्रांतीत फरक पडत नसल्यामुळे फारच सक्ष्मतेम 
याभ्योत्तर रेषा अशा पद्धतांन काढतां येते. अक्या रीतीने 
याम्योतर वृत्त नक्की केल्यांवर त्या यान्यात्तर वत्तावरून 
नाणाऱ्या वेगवेगळ्या मोठ्या ताऱ्यांचा लंघन काल बरोबर 
लावलेल्या घड्याळाप्रमाणे टिपून ठेवल्यास त्यावरून ह्या 
स्थळाचे रेखांश ठरवितां येतात. कारण नाविक पेचांगांत वेग- 
बेगळ्या ताथ्यांचे विघुवकाळ व मध्यान्होच्या सर्थाचा रोजचा 
विषुवकाळ शिळेला असतो. ब त्यावरून त्या रात्री किती 


स्थापश्यशाास्त्र 


वाजून किती मिनिटांनी प्रत्येक तारा जाह हुं सांगतां येत. 


टें नाबिक पंच्चांगाचे काल इान्य रेखांशाचे ब्हणजे श्रीनिच्चं 
दिलेले असतात व ञ्यांवेळी प्रौनिच येथे सूये मध्याम्हाॉ 
असतो त्यावेळेस आपल्या हिंदुस्थानांतील स्टॅंड टाईम प्रमाणे 
म्हृणजेथ ८२॥ अंश इतक्या 
संध्याकाळेच ५५॥ वाजलेले असतात. ब अश्या लावलेष्या 
घडयाळावरून व ह्या घडवाळाप्रमा्णे कोणत्याहि तार्‍यांच्या 
छघनकालावरून आपल्याठा ज्या स्थळाचे रेखांश काढा- 
वयाचे असतील त्या ठिकाणचे, कित्ती मिनिटे व किती सेकं- 
दाचा फरक असेल त्याप्रमार्ण चार मिनिटांस एक अंश 
याप्रमार्णे किती अंश-कलाविकला ती जागा हिंदुस्थानच्या 
मध्यरेषेच्या म्हृणजे ८२॥ अंश रेखांशांच्या किती पृ्बँत 
किंवा पश्चिमेस आहे त॑कळये. ते स्थळ या मध्य रेषेच्या 
पश्चिभेंस असश्यास हे अंशकलात्मक अंतर बजा करा 
व पूर्वेकडे असल्प्रास मिळवार्वे. म्हणजे इष्ट स्यळाचे अंश- 
कलांविकलास्मक रेखांश निघतारू.ह्या रेखांशांच्या बाबर्तांत हे 
लक्षांत ठेविर्ळे पाडजे का, विषुववृत्तावरील दोन स्थळांत पूर्व- 
पाश्विम अंतर जर६९ मेल असेल तर त्यांच्या रेखांशांत एक 
अंशाचा फरक पडेल. व झछन्याकुमा!री म्हणजे सुमार्रे ८ 
अक्षांशावर, रेखांशांत एक अंशाचे अंतर पडण्यास पूर्वेकडे 
झअगर पश्चिभेकडे ६८ मेल गेल पाहिजे. व पुण्याजषळ झ्हणजे 
१८॥ अक्षांशावर, पुण्याच्या पूर्वेस ६६ मेळ अज स्थळ असेल 
त्या स्थळाचे रेखांश पुण्यापेक्षां एक अंद जास्ती असणारच. 
व शिष्टीजवळ ब्हूणजे २८ अक्षांशांवर,दिल्लीच्या पूवस ६ न्मैछ 
र्जे स्थळ असेल त्याचे रेखांश दि्लीपेक्षा एक अंळ!ने जास्ती 
भरतील. आणि लंडनजवळ म्हणजे ५२ अक्षांशांवर, दोन 
स्थळांतील अंतर जर ४२॥ मैल असेल तर ह्या दोन स्थळां- 
तील रेखांद्यांचे अंतर एक अंद होईल. व ६० अक्षांशांवर 
म्हणजे नोंविं देशाच्या दक्षिण भागी पूर्वपश्चिम अंतर ३४॥ 
भेळ असतांनाच रेखांशांल एक अंशाचे अंतर पडेल. ह सांग- 
ण्याचे प्रयोजन हुं कॉ रेखांशांत एक अंशांच अंतर पडलं की 
त्या दोन स्थळांच्या मध्यान्हकालांत चार मिनिटांचे अंतर 
पडते. तसंच कोणत्याहि स्थलाचे अक्षांश काढणं झाल्यास 
परिघुव तारकांपैका ज्यांच घुवांतर ३० किंवा४० अंद्यांपर्यंत 
असेल अशा कोणत्याहि तेलस्वी ताऱ्याचे याम्ये'तरवृत्तलंघ- 
नाच्या वेळचे उन्नतांश ऊध्वक्कोनसापक यंत्राने मोजावे, आणि 
त्यांतून नाविक पंचांगांत दिलेलें त्या ताऱ्यार्चे घुवांतर षजा 
केले असतां जी बाकी राहते तेच त्या स्थळाचे अक्षांश होत. 
परंतु सध्यां ले हिंदुस्थान देशाची भपृष्ठाह्ूूतिदशेक मापणी 
( ट्रिंगूनामेड्रीकल सव्हे) दरोबर झाल्याकारणाने कोणत्याहि 
ठिकाणचे अक्षांश व रेण्यांश त्रिक्षोणमितमापक पाहणी 
खात्याने तयार केलेथ्या नक्ाशाधरून अंश,कझला, विकलापर्यंत 
समजतात. उदा. पुण्याजचळ कोठेंहि मापणी करणें असेळ 
सपत टाचा नारे 7 पिकाचा सवाल 
॥छून ७५ रेशांशापर्यंत 


रेखांशाच्य़ा कालाप्रमाणे । 
। दाखविणाऱ्या रेषा असतात. हा नकाश! श्रिक्षोणामितिमापक 


महाराष्ट्रीय क्षालकोश. (स ) २७४ 


स्थापश्यदााल्यि 


वू ूृ--->_>_>___.__-तक््क्डााननााानापापााकाकारारानानाठादाडानााणाणणाणयााााय 


। म्हणजे एक रेखांश इतक्या रंदोच्या एका इंचास एक मैल 


! ह्या प्रमाणांत काढलेला नकाशा मागविला व्हणभे त्यावर सुमारे 


९६६ मेल पूवर्पाब्बिम झुंदौवा आणि ६९ मेल दक्षिणोत्तर 
डेचीचा प्रदेश दाखाविणार! पट मिळूं शकतो व ह्यांत गांवे, 
रस्ते, डोंगर, नाले, ओढे व प्रत्येक गांवची शीव, किंबा हद 


खात्याकडून मागविला तर मेळत्तो. व असे एक अंद लांबब 
एक अंश उंदोच वाटेल त्या भागाचे नकाशे तयार मिळत्तात. 
यामुळें आतां आक्षांश व रेखांश कोनमापक येत्राच्या साह!- 
आ्यानें काढण्याची केव्हांहि जरूरींच पडत नाही. खेरीज हृंहि 
घ्यानांत ठेवार्वे की कोणत्याहि स्थळाचे भक्षांश माहोत असले 
ढहृणजे त्या स्थळाच्या उत्तरेस ६९ मैलांवर असणारें जें स्थळ 
त्याचे अक्षांश एक अंश्याने जास्ती असतात. आणि अक्षांश 
म्हृणजेच धुषबिंदूचे उभ्रतांश होत. मुंबई व अहमदाबाद 
यांमधोळू अंतर सुमार॑ ३०० मैल भाहे. व ह्यांचे अक्षांशांतील 
अंतर सुमार चार. अंश आहे. तसेंच पुणे शहर सुंबहेच्या 
पूर्वेस सरळ रेषेंत सुमारं ७५ मैल आहे. म्हणून ह्या दोहोंच्या 
रेखांशांत सुमारं एक अंशाच्या थोडेसें वर अंतर आहे. 

हो वरील रीतज्याप्रमार्ण जमीनीवरील कोणत्याहि भागास 
ळागृ पडते त्याप्रमाणच ती समुद्रातून जाणाऱ्या जहालांनां 
ब॒आगंबोटॉनांहि उपयोगी पडते. समुद्राचा पृष्ठभाग हा 
नेहमीं भूमध्यापासून सारख्याच. अंतरावर असतो. ब यामु- 
ळच जहाज किंवा आगबोट कोणत्याहि दिशस जात असली 
तरी तो भृगोलाच्या परिघावरूनच चारत असतें. आणि ह्या 
गोलाचा ग्यास विषुववृत्ताच्या पातळींत७९२५मेल आहे.भाणि 
दक्षिणट्ठुवापासून उत्तरधुवापर्यंतचा व्यास २६ मेल लांबीत 
कमी आहे. म्हणजे मध्यम ब्यास सुमारे ७९१२ मेळ आहे. 
अशा व्यासाचा परिघ म्हणजेच भूपरिघ होय.परिघाच्या एका 
पादाचे अर्थात चवथ्या भागाचे म्हणज्ञेच धरुवापासून विघुव 
बृत्तापंथतच्या अंतराचे, फ्रेंच लोक एक कोटी विभाग करतात 
आणि त्या विभागालाच “ मीटर (मानदंड ) म्हणून भानतात. 
ब अश मोटरची लांबी ३९.३७ ६च असते. व हच त्यांचे ब 
यूरोपियन शास्रज्ञांचे लांबी मोजण्याचे माप(युनिट) आहे. १ 
हाच ब्यास भास्कराचायारनी ( शके ११०० च्या सुमारास ) 
सिद्धांतशिरोम्णींत १५८१योअरने दिला आहे. यावरून त्यांचे 
योजन ५ मेलांचंच आहे असं दिसते. गुजराथत गाऊ म्हणज्ञे 
सठ्षा मेळ व असे दोन गाऊ झ्डूणजे गव्यूति व अश्या दोन 
गव्यूती म्हणजे एक योजन होर्ते. ह्या भपरिघाचे ३९० भाग 
केळे असतां प्रत्येक अंशाची लांबी सुमार ६९ भेल होते. ष 
एका अंशाचे ६० भाग केले म्हणने एक कलेचा कोन होतो 
ब ह्या कलात्मक परिषाची लांबी ६०७६ फूट भरते. ब ह्या 
रांबोछाच नाविक मेछ ( नॉट) असं म्हणतात. असा नाविक 
मैळूच आगबोटींचा किंवा गलबतांचा बेग मोजण्याचे परिमाण 
अलते. अर्थात असे २१६०« नाविक मेळ घ्हणनेच भू्परेध 
होथ. ह्या नाक मेळांच्भा आरयेतच लागबोडींचा बेल 


स्थापत्यदार, 


सांगण्याची पद्धत आहे. उदाहरणाथ, दर तासी २० नाविक | 


मैलांच्या वेगानें आगबोट जात आहे असं म्हटले म्हणजे ती 
दर ताला १२१७२० फूट म्हणजे जमीनीवरील सुमारे २३मेल 
समजावयाचे, हे नाविक मैल वापरण्यांत उपयोग अता आहे 
का, जिवक्रे नाविरझ़ मेल तितक्याच कला भयजारघावर प्रवात 
झाला अर्स पमजञावय़राचे. ब आगबोटी ह्या, पाण्यांत नेहमी 
सरळ रेषेंत जात अलल्याकारणानें जेथून तो आगबोट निघाली 
तेथन ज्या स्थळी जावयार्चे असेल त्य़ा स्थळाला पाचिण्य़ा" 
[तां [देवस व किती तास लागतील ह आंगबाट ता वंग्रान 
जात आहे ह्यावरून काढतां येते. कारण दोन स्थळांत अंतर 
खर दान हजार नानक मंठ असल झाणि आगब[टांचा वग 
२० नाविक मेलांचा आढळन आला तर त्या बोटाडा बराबर 
१०० तास लागतील अस नक्को सांगतां येत.व अशा प्रकारच 
एडन आणि सुंबद्दे ह्यांमधोल अंतर सुमार २००० भल आहू 

एडनहून बोट अमक्या तारखेस इतके वाजतां निघाली तर 
ती थुबडेळा अमक्या त!रखेस अमुक वाजतां येहेळ अर्ते नक्की 
सांगतां येत, कारण समुदरपष्ठाचा व्यास हा नेहमां सारखाच 
झसल्य़ाकारणारने कोणतीहि दिशा असली तरी अंशात्मक अतर 
तितकंच येते. 

स्थापत्याचें कोणतंहि काम करणें झाल्यास ज्या क्षेत्रावर 
तें करावयाचे अत्तल त्यांतील भूभाग कस! काय आहि याची 
पहार्ण! व मापणी कराबी लागते अतत वर सांगिटलच आहे. 
ह क्षेत्र मोठं असल्यास कोनमापक यंत्राने कोन मोजतात 
ध वेगपेंगळ्य़ा रेपांचो लांबी सांखळीन मोजतात. क्षेत्र लहान 
अतल्यापत तंच काम नुत्तत्या शकुप्तांखळीन करतां येत. 
कारण त्रिकोण हो आकति कोणत्याहि पातळीत कोठेंहि 
आंखतां येत.आणि अशा त्रिकोणाच्या तीन कोपऱ्यांवर तीन 
खुट्या म!रून या प्रत्येक बाजूची लांरी सांखळीने मोजली व 
त्याप्रमाणे प्रमाणपद्ठीने (स्केळ)कागदावर मापाप्रमार्गे रेषा 
काढल्या असतां कागदावर जो त्रिकोण वठेल त्याचे जे कोन 
ते जमिनीवरील त्रिकोणाच्या कोनाबरोबर होतात.व त्यापुळ 
दोवांचे पणे आकारसादद्य़ होत. अशा रीतीनं सवे क्षेत्राचे 
त्रिकोणात्मक विभाग पाडले व त्या वेगवेगळ्या त्रिकोणांच्या 
बाजूंची मापें बरोबर मोजली आणि त्याप्रमाणे सवे त्रिकोण 
कागदावर चित्रित केले म्हणजे जो नकाशा तयार होतो तो 
कोनमापक यंत्राने कोन मापले असतां जितका बरोबर 
येतो तितकाच किंवा त्यापेक्षांहि थोडासा जास्तीच बरोवर 
येतो. कारण रानांत कोनमापक यंत्राने जितक्या बिनचक- 
पर्णे कोन मापतां येतो तितक्या बिवचकत रीतीनें तो काग 
दावर घठवितां येत नाह. परंतु रेषांची मार्पे मात्र कागदा!- 
पर बरोबर आंखतां येतात. त्यामुळे नकाशा करण्याला 
रषांच्या लांबांवरून तो केला असतां जितका वरोषर येतो 
तितका तो कागदावरील कोनाच्या चित्रणानें येत थाही. 
रया असं को, कागदावर नळाच्या काढण्याचे प्रमाण 
( स्केळ) क्र सूक्ष्म असतें का, लांबीत कांही ंचांचा फरक 


महाराष्ट्रीय श्ञानकोळछ. (स ) २७५ 


स्थापत्यशशस्र 


पडला तरं तों दिसून येत नाही. यांच्या उलट कोनमापक 
येत्रानें पाव कलेइनका सूकम कोर्नाह मापतां येतो, परंतु तोच 
कागदावर काढणं झाल्यास पाव अक्ापर्यरंतहि फरक पडलेला 
दिसून येत नाही. परंतु अशा पाव अशाच्या फरकामुळे 
त्रिकोणाच्या डाजूची लांबी ५०० कूट असली तर समोरीळ 
रेषेची लांबी दोन तीन फूट सुद्धां चुकते व या कारणामुळेच 
लांबी मोजन किंवा ती ब्रिकोणतितीने काहून त्यावरून 
नकाशा काढला असतां बरोबर येतो. लांब अतरापयंत 
जमीनीवर सरळ रेषा मापणे हें मोठ अवघड काम असते. 
कारण मध्ये कुपर्ण, ओढे, नाले घगेरे येतात. भाणि अज्शा 
ठिकाणी मात्र कोनम!पक यंत्रानेंच वेध घेणे सोपे पढत. 
अशा रीतोर्ने सरदे क्षेत्राचे त्रिकोणात्मक विभ!ग मापून काग- 
दावर चित्रित केळे आणि या त्रिकोणांच्या वेचवेगळ्या बाज़ 
पासून कोणत्याहि इमारतीचा अंगर शेताचा कोपरा उजव्या 
किंवा डाव्या बाजूस इतक्या फुटावर आहे अशीं सार्पे घेऊन 
त्या मापाप्रमाणे चित्रण केले म्हणजे त्या क्षेत्राचा प्रतिकृति- 
रूप पट तयार होतो. अश्या भापणाला रंकु-सांखळीची 
भापणी अते म्हणतात. अशा मापणीसाठी पेमाषखात्यांत£ ६ 
फुटांची सांखळी किंवा ३३ फुटांची सांखळी वापरतात.आणि 
रस्ते, कालवे वरगेरंच्या मापणीत १०० फुटांची सांखळी 
वापरतात. याला कारण अस आहे का, पेमापखात्यांत कोण- 
त्याहि क्षेत्राचे माप किती एकर-गुंठे आहे. हे काढावयाचे 
असतं. आणि तत करण्यास ते ६६ फुटी रांखळी वापतात, 
कारण ६६ फुटांच्या मशा १० सांखळ्या लांब आणि ६६ 
फुटाची एक सांखळी रुंद एवढे क्षेत्र अतलं म्हणजे तं बरो- 
बर एक एकर भाते. आणि अद्यो एक सांखळी लांब 
आणि एक सांखळी रुंद अश्या क्षेत्रविभागाचे माप वरोबर 
गुठे भरत आणि एखादा तुकडा ३३ फूट लांबव ३३ 
फूट रुंद असला झ्हूणजे तो बरोबर १ गुंठा भरतो. या 
पेमाषमापर्णात सवे मापन त्रिकोणात्मक पद्धतीनेच होत 
अपर्त आणि त्रिकोणाच्या धसोप्रसार्ण त्रिकोणाची रंदी, 
म्हणजे कोणत्याहि एका बाजूची लांबी ६६ फट भसली 
झाणि त्या त्रिकोणाच्या समाराल टोंकाप!पतन रकच्या साहार 
य्यार्ने या रेषवर लंब काढला व त्या &ेबाची लांबी ३३ फट 
असली तर त्या त्रिकाणाच क्षेत्रफळ ६६>३३ --२८१ 
गुंठा भरते. वर ज्ञो हक सांगितला त्याला खाली जनीनीवर 
टेरण्यासाठां दांडा असतो. एखाद्या वेळी काटकोन समोजणारा 
शकु जवळ नसल्यास नुसत्या फितार्ने ( रेप ) वाटेल त्या 
ठिकाणी लब रेषा काढतां येते ती अशी:-ज्या ठिकाणापासन 
सांखळाच्या रेषेतच चार फट सोजन तेथून पांच फट अत 
रावर आणि ज्ेथून लब काढावयाचा तेथून तीन फर अतर 
रावर जो दिंढ असेल तो सांखळींच्या लब रेषंतच असतो 
कारण ३ --४ ५ असतो. व म्हणून तीन फट,यारपाठ ब 
पांच फूट अशा बाजवा असलेल्या जिकोणांतील पांच फुटा- 
समोरचा जो कोन तो काटकोनच असतो. ३:४५ हा 


स्थापफ्ल्यास्त्रि 


>. 


न्रक्षोंण जता उपयोगी पडता तत्ताच ७५२४५२५ आण 
२०:२१: २९हे त्रिकोणहि लष काढण्याला उपयोगी पडतात 
यैमाषी ३३ फूट सांखळीच्या बरोबर एका मापाच्या १६ 
कड्या असतात. बव प्रत्येक कडी २ फूट पाऊण इंच लांबीची 
अस्ते. म्हणन प्रत्येक कडीला एक आणा अस म्हणतात 
माप छिंहतांना इतक्या तसांखळया ब इतक आण अश 
लिहितात. आणि एक सांखळोभर म्हणले ३३ फूट लाब 
आणि एक आणा ब्हृणजे दोन फूट पाऊण इंच रुंद म्हणजे 
६८१६ चौरस फूट एवर्ढे क्षेत्र झाल; म्हूणजेच एक आणा 
जमीन झाली अस ब्हृणतात. व असे 3६ आणि म्हणजेच 
एक गुंठा व असे ४० खुठे म्हृणजे १ एकर असीन होते 
गजरार्थेत १ बिघाभर जभीन ब्हणजे १६०फूट लांबच १६७ 
फट रुंद क्षेत्र झाळे म्हणजे १बिंघा व असे १॥॥ निघ म्हणजे 
सुमारे एक एकर होतो. इंजिनिअश्गिच्य! कामाच्या मापणी- 
साठी ५६०० फुटी त्तांखळींचा उपयोग वरत!त. या सांखळांला 
एकएक फुटाच्या 1०० कड्या मत्ततात. द माप ।लाहताना 
इतक्या साखळ्या ब इतक्या कड्या अस लिढिण्याचा प्रघात 
आहे. यात जितक्या कड्या तितकच फूट द उघड आहे. 
ज्या ठिकाणापासून मापणी कर[वयाची त्या ठिकाणी जमिनीत 
खुटी मारून व त्या खुटीच्या माथ्यावर मधोमव तारेची चक 
ठोकन किंवा पेन्सिलींची निशाणी करून तेथून माय घेण्याचे 
सुरु करतात. व खुंटीवर जी निशाणी कळी अ€ल तेथ सांख- 
ळीचा हातांत घरावयाच्या कडीचा बाहेराल भाग टेळेल 
असा ठेवतात. आणि सांखळी बरोबर ओढून ज्या ठिकाणा 
तिची शेवटली कडी यहेल त्या ठिकाणीं सांखळीच्या बराबर 
असणाऱ्या १० तौरांपैकी एक तोर कडीच्या शेवटी रोवत!त. 
अक्षा राठींन तीर रांवात रांडीत इष्ट दिशेने जेथे निशाण 
उभे केळे असेल तेथपर्यंत मा्पीत जातात.या शभर फुटांच्या 
सांखळीस दर दहा फुटांवर वेगवेगळ्या जातीच्या फितळी 
खणा बसाविलेल्या अततात. त्यांपॅकां दहा फूट व९० फुटावर 
जी खण असते तिला एकय टाके असत, २० ब ८० फुटावर 
असते तिला दोन टॉक असतात, ३० व ७० फुटा- 
वर असते तिळा तीन टोके असतात व ४० आणि ६७ 
फुटांबर असते तिला चार टोके अभधतात आणि पन्नासाबर 
वाटोळी चकती बसविलेली अतते. व अश्या रीतोने काणत्याहि 
बेळी किती लसांखळ्या ब कितो फुटांवर पण आहो हं 
मापणी करणारास बिनज्ञक कळतं. कारण सांखळी ओढणार] 
मनुष्य तीर रोंबीत जातो. आणि सांखळांचें टॉक वरून 
तिच्या मागून बाणारा मनुष्य राबवलेले तोर उपट्न हातांत घेत 
असतो ब यासुळ मागून यणाऱ्य! मनुष्याच्या इ।तांत नितके 
तीर अक्षतीळ 10तक्ष्या तांखळ्या (१०० फुटांच्या ) आणि 
पण उर्मे अस तेथपर्यंत पितळेची कोणत्या प्रकारची खण 
आहे हे पाहून जितक्या टोकांची खूण असेल तितके दहा 
फूर ब वर जितक्‍या कड्या असतील तितके फूट अस सम- 
बाबयार्चे. लांखिळांचा मध्य म्हणभ वाराळा चकती भाळांडून 


मदराष्ट्रांय ज्ञानव्होळा. 


(स्व) रऊर ख्थापथ्यजस 


आलां असल्यास चार टोकांची खण इ्हूणन ६० फूट, तान 
टोंकांची खूण म्हृणजे ७> फुट असते हॅ मात्र लक्षांत ठेवळ 
पाडन. हो लांखळीची मापणा चाळली अश्तां उजब्या 
किंवा डाब्या बालुळा कांहॉ. अंतरावर जर नकाशांत दाख 
विभ्याजोगी किंवा अ काम पुढे करावयाचें असेल त्याळा 
अडवणूक करणारें घर, विहार अथवा ज्ञाड असें असेल तर 
त्या ठिकाणी तां सांखळींपासून लंब रेषेंत किती अंतरावर 
आहेत हे टिपून ठेंवतात. ब हो लंब रेषा सांखळीच्य कित! 
फुटांवर येऊन मिळठे दाह मापणीपुस्तकांत (फोल्डबुक ) 
नमृद करतात, ब त्याप्रमाणं नकाशावर द!खवितात 
योगार्ने रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंला काम़ काय आहे. व इमा" 
रती. असल्यास केवढ्या सोठ्या व रश्त्याशी केवढा कात 
करून स्थित आहेत हे नकाशा पाहिल्याबरोबर कळून येत. 
अक्ती मापणी करतांना व कामाची मध्यरेषा ठरविताना कर! 
बयाच्या! कानाच्या हद्दीत कोणतीहि अडचण येऊं नेथेव 
बांघलेडी कार्म पाडण्याचा प्रश येऊ नये. आणि मोठाळा 
किंमतवान क्षाड तोंडाची ल!गू नयेत अशी खबरदारी वेऊतभ 
रस्त्यांची किंबा कालव्याची मध्यरेषा कायम करतात. आ 
होतांहोईळता आड य्रेणाऱ्या! इमल्याला वगेरे वळसा घाढून 
किंवा मध्यरेषेची दिश! योडीफार बदलून काम भागविंतात. 
कृधी कधी थोडा वळता घेतल्याने उत्तम सुपीक अमीन 
किंवा विद्दीर टाळतां येते. परंतु रस्त्याला व सुड्यतः रेल्वेला 
बळते देण्धानें गाडीचा वेग कमी होतो आणि गाडी कार 
बेगाने येत असतां ती उलटण्याची भोति असते. यास्तव 
मध्यरेषा सरळ ठेवण्याचाच प्रथत्न करतात. आणि वळसा 
देतां सबंध मध्यरषाच कांहा अतर[वर सरक॑वितात. 

हौ वर सांगितलेली शेकु-सांखळीची मापनपद्धति शेतांचे 
नकाशे कराधयास किंवा किल्ले, गिरण्या, इतर इमारती बांध” 
ण्यास लागणाऱ्या जमीनी मापण्यास उपयोगाची आहे. परु 
रश्ते, काळवे किंव! रेल्वे वगेरे दर अंतरापम्रत जाणाऱ्या 
कामास लागणारी लांबच लांब परंतु छांबीच्या मानानें आति 
शय चिंचोळी अशी पड्टो मापण्यास कोनमापक यंत्राच्या 
साहाख्याशिवाय फक्त हा शंकुसांखळीची पद्धति अपुरी पडते. 
कारण अक्या पट्ठेची मध्य रेषा किती कितो भंतराबर दिशा 
बदलते हे दाखाविण्यास कोनम्तापन येत्रची जरूरी असतेच. 
हो पद्धत म्हृणजे सांखळी सरळ रेषेची लांबी मोजणे बत्य़ा 
रेषेच्या दोन्ही बाजूस असलेल्या शेतांच्या किंवा इमारतींच्या 
इद्दी शकूच्या साहाथ्यानें लॅब काढून व प्रत्येक बिंदूर्चा अंतर 
माजून बाटल तवढ्या रुदोच्या पड्टीच चित्र बळवितां येतं. जेथ 
एक सरळ रेषा संपून दिशा बदळते व दुसरी सरळ रेषा 
जेथपर्यंत न्यावयाजोगी असेल तेथपर्यंत नेऊन तिची पर्वी- 
जा ऱकु-साखळाचा प्रपणी करतात. परंत अर्से करण्या” 
पूर्वा पूर्वीची जा सरळ रष असेल तिख्याशी किती अंशांचा 
कान करून हा दुसरी रघा काढडही आहे व तो कोय किली 
अंकांचा आहे, हे कोणमापक यंत्राच्या लाहाथ्यार्ने काढावे 


थाच्ता 


स्थापत्थकछाळल 


महाराष्ट्रीय शानकोष्ना. (सख ) २७७ 


स्थापत्यशानज्र 


--::::::----:पसपपपपनकस्ननन्न्नक्क्च्च्च्च ाचचच्चाचक््मिक्क्‍्न्च् 


लागते. अर्थात हे कोनपमाक येत्र, ज्या बिंदुपासून दिशा 
बदलते त्या ठिकाणी जमिनीत छुटा मारून त्या खुंटीवर बरो- 
बर ओळब्यांत त्या कोनमापक येन्नाचा मध्य येईल अशा 
रातीने ते कोनमापक यंत्र उर्भे करावे लागते.अ्स कॉनमापक 
यत्र ताधारण रस्त्यांच्या किवा कालव्याच्या मापणासाठा 
त्रिपाश्वेळांवयुक्त दिगंशमापकयंत्र 
वापरतात. आणि रेल्वेसारख्य़ा मोठमोठ्या कामांत कान" 


मा पस्त | हा 1 २. क 1. ह*.. ५ ०. 
(वझ्षधाडक “क! ) : फीत विणतांनाच तिच्या पोटांत पितळेच्या तारांचे ताणे 


मापक दरदरशेनयंत्राचा(थीओडोलाइट) उपयोग करतात. ह्या 


येत्राच्य़ा योगाने कोणत्याहि दोन रेषांमर्याील कान माजता 
येतो,किंबा त्य़ा येत्रावर बसविलेल्या दिग्‌दशंकाच्या साहाब्यान 

1णतीहि रेषा उत्तरेपासन किती दिगंशांचा कान करून 
स्थित आहे ह काढतां येत. परंतु असे दिंगंशा आरभापादून 
जी पाहुंला सरळ रषा काढणं असंल तिचि मात्र घंत[त गाण 
भतार ज्या ज्या ठिकार्णी मध्यरषेची दिशा बदलते त्या त्या 
ठिकाणी पर्ढे जाणारी सरळ रेषा आणि आतांपर्यंत ज्या 


रषन पाहूणी करणारा अ'ला असल ता रषा यांमधील कान | 


मोजतात. व हे कोन अंशकलात्मक् असल्य(कारणाने त्यावरून 
काढलेला नकाशा भगदो बरोबर उतरतो. ह्याच कोनमापक 
यंत्राच्या यांगान उद्दिष्टस्थानाचे उन्नताश एव्हाटकल अगल्स) 
मापतां भेतात. ह्याच्यापेक्षां कमी महत्त्वाच्या मापगीमर्घ्य 
जे त्रिपाश्वकांचयुक्त दिगश मापक नांवाचे यत्र वावरतात 
त्याच्या साहाय्याने प्रत्येक मध्यरेषेंचा 
उत्तरीदशक्यी किती दिगंशाचा कोन करतो हु मापतात. 
परंतु ह्या येत्राच्या योगानें पाव अज्यापर्थेतच कोन मापतां 
येतात. यामुळे आणि प्रत्येक वेळेला येत्रांजांल चुबकाकषेक 
सूची ( म्य़राझेटिक नीडल ) नेहमी बरोबर उत्तर दिशेलाच 
स्थिर होते अशी खात्री नसल्यामुळे थोडाफार फरक पड- 
ण्याचा संभव असतो. यामुळें लांबपर्यंत जाणाऱ्या मापणीत 
ह्या थत्राचा उपयोग करण्याने 
संभव असतो. 

पाहूणी व मापणी यांत जी लाघनें साधारणत: वापरतात 
त्यांचे थोडेस वणेन पुढ दिलें आहे. कोणत्य!हि ठिकाणी 
लांबी मोजर्ण असेल तर राभर फुटी सांखळोचा व तीरांचा 
उपयोग करतात. आणि ह्या मुख्य़ रेषेच्या दोन्ही बाजूंचा 
अंतर मोजावयाची अवतोल तेव्हां शभर फुटी किंवा पन्नास 
फुटी (टेप ) फूट व इंचांच्या खुणा केलेल्या फिर्ताचा उपयोग 
करतात. मोजावयाची सांखळी लोखंडी किंवा पोलाद सळ- 
रचा बनविलेली असते. झ(णि विच्या दोन्ही टाकांनां पितळ 
अनदूया कड्या, आंत हाताचा पज्ञा सावेल इतक्या रं्दाच्या 
ता सांखळी दोन्ही टोकाला खेचून सरळ करतां येईळ अज्ञा 
बेताच्या, बतविलेल्या असतात. तिला एक एक फुटा 
१०८ कड्या भअक्षतात आणि हूर दृह्मा फुटावर पितळी खुणा 
बसबिलेल्या अवतात. किती सांखळया झाल्या हे ध्यानांत 
रहाव म्हणून सांखळी माप पुरें झाले को, जमिर्नांत रांषतां 
आर्बे असे पोलादी सळ्डंने लार प्रस्मेक तांखळीबर|[पर 


प्रत्येक सरळ भांग | 


येतात. मा तौरांचे एक टॉक जमिर्नांत रावण्यासाठा 


! निमुळते केलेळें व दुसरें टोक वळवून बर्तुळाकृति केलेले अर्स 


असते. ते अश्यासाठी की दीर जमिनीतून सहज रातान उप- 
सून काढतां यावा. 


आडवी मार्पे घेण्यासाठी जी फीत उपयोगांत आणतात ती 


घातलेले अत्ततात आणि वागणो सवे सुताचेच असतात. हेतु हा 
की, माप घेतांना दर वेळेस फितीला जो ताण पडतो ह्याच्या 


' योगानें ती तुटे नये. व ज्या वेळेला ती गुढाळून डबीत 
! ठेवावयाची असेल तेव्हांहि तिच्यांत एक प्रकारचा ताठर- 


थोडीफार चूक होण्याचा , 
' पाडलेली 


' छेवशां येतात. हे तीन पादभ्रम 


पणा असावा. हौ फितीची डबी बहुतकरून कांतढय़ार्च! 
असते व ती बाहेर खेंचण्यासाठां तिला एक कडी बसावेलेली 
असते. आणि तिश्यावर ज्या इंचांच्या व फुटांच्या खुणा 
केलेल्या असतात त्या ह्या कडीच्या बाहेरच्या टोंकाप!सन 
केलेल्या असतात. हिच्यावर इंचांच्या व अर्ध्या इंचांच्या 
खुणा असतात इंचांचे जे आंकडे मांडलेल असतात ते सवे 
काळ्य। शाईने व फुटांचे तेवढे तांबड्या शाईन, अश्या रोतीन 
शभर फटांपर्येत आंकडे असतात. फि्ताचें दुसरें टोक मधील 
पितळी दांड्यांत खुंतविलेलं असते ते अश्या रोीतोन का तो 
दांडा बाहेरून फिराविला असता ती सवे फीत त्याच्याभोवता 
गुंढाळली जावी. हया भार्पे घेतांता! अध्या इंचापेक्षा सुक्ष्म 
मापें वेण्याचो जरूरी पडत नाही. व 


पाहणीर व मापर्णाला जी कोनमापक थत्रे वापरतात ता 
अशीः--मापणी अेव्हां अगदी बिनचूक करणे असेल तेव्हां 
कोनमापक दूरदर्शेनयेत्राचा उपयोग करतात. हां यंत्रें वेगवे- 
गळ्या तऱ्हेची असतात.परंतु ताधारणतःती उभी करण्यासाठी 
लांकडी तिवईला (तीव पायाची बेठक) किंवा घोडोला वरच्या 
बाजूस कोनमापक यंत्र खिळवून टाकण्याताठी तान भोके 
पितळी तबकडी बसब्रिळेली अतते व ह्या तीन 
भोंकांत येत्राच्या बेठकोचे तीन पादश्रम (कूट स्क्रू) अडकवून 
पितळेचे असून त्यांनां पेच 
पाडलेले असतात व त्यांचा मंबला भाग फुलवून त्यांचा 
परिघ चरचरोत केलेला असतो तो अशासाठी की,बोटांनी तो 


। ज्म (स्क्र) फिरवीत असतां बोटें सरकू नयेत. किंवा बोटांची 


पक्कड सुट तये. ह्या तीनहि भ्रमांची मळसूत्रे वरच्य। बाजूच 
पाडलेली अक्ततात, ती. अशासाठी कॉ, यंत्राची जी मुख्य 
भेठक तिच्या तीनहि टोकांतील नळपूत्रांत फिरून ता वेगवे - 
गळी वरखाली करतां यावी, त्यांचा उपथोग यत्र भपष्ट 
संमपातळ)त (“८ 1९) आणण्य! 5 करत[त. हृ यंत्राचा 
मख्य बेठक म्हणन जी सांगितली तिच्यावर एकप्रेक्रांत काट- 
कोनांत असलेली समस्थे(लेव्हृल्त)वलवेळेडा असतात. ब ह्या 
दोन्ही समस्थांतील बुडबुडे बरावर सध्यावेर अतळ र णजेच 
यत्न भपष्टसपपातळ्ांत आहे अप्त सभज[वयाचे आणि ह्या 
वराळ दुबााजा आस म्हणभ 


। पातळीलान समांतर अभ 


स्यापत्यच्यास्त्र 


दट्टिपथ येईल अशा रीतोर्ने हे येत्र बनविलेळे अस्ते वह्या 
यंत्राची रचनाच अशी असल्यामुळे खाळील दोन्हो समस्थां- 
मधील चघुदयुडे बरोबर मध्यभसागी असतांन! प्रत्येक ढरदशन 
यत्न वाटाळ आठाहृ दिशांत |करावेल तरी त नेहमी भुपृष्ठ- 
समपातळांतच राहतं. व अश्या रीतीनं ह्या भपृष्टतमपातळी- 
तीळ कोन बरोबर मोजतां येतात. ह्या कोनदशेक यंत्राची 
जी मुख्य तबकडी तिच्या पारिघावरच वांदीची पट्टी बसवन 
तिच्यावर शान्यापातून तानशसाठ अंशांपर्यंत रंघा अध्या 
अध्या अंशाच्या अंतराने कोरलेल्या अत्ततात. व प्रत्येक दहा 
अंशांवर अंशाचा आंकडा कोरळेळा असतो. आजि ही मख्य 
तबकडी जेथून कोनमापन सुरू करावयाच असेल त्या लक्ष्या- 
कडे दूरदशेनयत्र बरोबर रोखलं असतांना शुन्य अंद येतील 
अशा रीतीने फिरवून १ त्या ठिकाणीं हो मुख्य तबकडी 
खिळवून टाकतात. आणि कोन नापण्यार्चे जे दुसरं लक्ष्य 
असेल त्या दिशेकडे ह्या सुख्य तबकडोचा वरचा भागच 
दूरदर्शनयेत्रासहू फिरावेतात. व ह्या वरच्या भागावरच 
लघुभागमापक लहानशी पट्टी जोडलळी अतते. व तिथ 
शून्य अंशाचे साप बरोबर दुरदक्नयंत्राच्या रेषेंत शराम्राने 
दाखविळेल असत. आणि त्यावर २९ कलांचे तीस भाग 
केले असल्याकारणानें लघुभागमापक वतुळखंडावरील जी 
रेषा मुख्य तबकडीच्या ज्या भागाशी लमरेषेंत येईल 
तितक्या कला समजावयाच्या. उदाहरणाथ, ह्या वर्घुळखंडाची 
शून्य रेषा १३७॥ अंशांच्या पुर्ढे अतळ तर कोनाचे 
माप १२५७॥ अंश 4- वर सांगितलेल्या कला ( अथीत 
ह्या कला ३० कलांपेक्षां कमीच असणार ) इतके होय. 
अशा रीतीनं वाटेल तो दिगंशमापक कोन मापतां येतो. 
तर्सच एखाद्या डोंगरावरोल उंच शिखराचे उन्नतांश मापणे 
अप्ततीळ तर दूरदशंनयेत्र वरखाली करण्याची ह्या यंत्रांत 
व्यवस्था केलेली अतते. थंत्राच्या मुख्य तबकडीवर?ल 
काटकोनांत अतलेळीं दोनाहि समर्स्ये गेव्हां मध्यस्थित 
असतील म्हणजे ती तबकडी भुपृष्ठसमपातळीात असेल तेव्हां 
किंवा त्याच्या खालीं समांतर असणाऱ्या समस्थांमधील बुड 
घुडाहि मध्यस्थित होईल, तेव्हां अश्या रातीर्ने दरदशीन यंत्र 
ठावळ असत! उन्नतांश मपणार्‌॑ जें वतुळ असेल त्या वतुळावर 
दूरद्शान अन्नाच्या काटकोनांत बत्तविलेल्या लघुभागमापक 
(व्हनियर)वतुळखंडाचा वून्यांश येईल, अशा रीतीने खुंटवून 
ठाकतात. व नतर दूरद्शेन यंत्र जितकें वर करावे लागेल 

तितक करून ज्याचे र श ध्याबयाचे असतील तं लक्ष्य दर 

शेन येत्राच्या मध्य द 

च्य ञतक्र्य! क दर लो प 
न्य बिदु असेल 

या ह, कथनी ०20 यंत्रांत घबेघ 
धर आणण्यासाठ| दुबिणीच्या ७०३. म 
ळा एक पडदा! 

! न्या ) बसावेलेला असतो हा पडदा पातळ कांसेचा 
ती, व त्या कांचेवर तीन मध्याबंदूतून नाणाऱ्या 


महाराष्ट्रीय झानळोळ. (स ) २७८ 


पपक्क्क्पप्निनममममममममममममाााी य 
7-----:->---->--ाऱ्पपपप््य्यपापयपपपपपपपपपपपऱपपपपपपपपपमिनटपणणणपकपॅप्पपॅपॅस्लिलनऑननपॅसॉलॅटॅलससॅसॅटलॉती 


स्थापत्यंद्यास्त्र 


रेषांच्या खुणा किंवा चरे पाडलेले अस्ततात. अथवा एक. 
सहृत्लांश इंच जाडीच्या प्लेटेनच्या तारा अथवा कोळ्याच्या 
जाळ्य़ाचे ततृ बतावतात. इतके सक्ष्म रीतारचे काम कराव- 
याच अतल्याक।रणान मुख्य तबकडी किवा तिच्यावरून 
फिरणारा ळघुभागमापक वर्तुळखंड, ततच उश्नभतांश माप- 
ण्याचे वतुळ ब त्यावरून फिरणारा वर्तुळखेड ह्या प्रत्येकाने 
कोणत्याहि एका स्थितीत खिळवून टाळणारे भ्रम (स्क्र) 
(छयांधिंग स्कू ), व अश्या रीतीनें खिळाविल्यानंतर लक्ष्याचा 
मध्य लाघण्यासाठी दुर्मिण किंवा वर्तुळखंड जो थोडा फार 
फिरवावा लागतो त्यासाठीं दुसरा स्पशरेषाप्रम(टश्चाजंट स्क्रू) 
बसविलेला असतो. आणि अंद्यांचीं मापें व कलांची मार्व 
पाहण्यासाठी तुक्ष्मदर्शक कांचाद्वि त्यांच्याबरोबर बसविलेल्या 
अततात व दुर्बिणोतून पद्ठावयाचा पदार्थ स्पष्ट दिसावा 
म्हणून ज्या कांचांतून पाहत!त-ज्याच्या योगानं दुबिणीतून 
दिसणाऱ्या पदार्थाचं प्रतिध्रिब मोठें होऊन दिर्ते-त्या कांचा 
( आय पिस ) मार्गेपुढे सरकवून हरपर प्रतिथिब स्पष्ट दिसावे 
अते भ्रमरकोलाच्या योगाने करतां येत. ह्या कोनमापक 
दुर्बिणी अगदी हलक्या अतांच्या म्हणजे ४॥५ इंच तबक- 
डीच्या असल्या तरीहि त्यांच्यां साहाय्याने एक कलापर्यंतचे 
कोनमापन होऊं शकत. आणि ह्याव जास्ती किंमतीच्या 
च १०1१२ इंच रंद तबकडीच्या असल्या म्हणजे तर एक 
विकलापर्यंत सुक्ष्म कोरनाहि मापतां येतो. हा. यंत्रे अवजड 
असल्यामुळे आणि ती वेध घेण्याजोगी नीट व्यवस्थित 
रीतीने मांडण्यास फार काळ लागत असल्यामुळें महत्त्वाच्या 
मरापणीकासावांचचून यांचा उपयोंग करीत नाहींत. 

अशा साधारण कानाला त्रिपार्श्वकांचयुक्त दिगंशसापक 
यंत्राच्या डबीचा उपयोग करतात.ही डबी खिद्यांत मावणारी 
किंवा गळ्यांत अडकवितां येण्याजोग॥ कांतड्याच्या टोपणांत 


मावण्याजोगी असते. ती चार इंच व्यासाचा, हलकी असल्या . 


कारणाने नेण्याभाणण्यास सोईची आणि लांकडांच्या बारीक 
तिकोनी घोडीवर बसवितां येत असल्याकारणानें फार सोईची 
असते. तिच्या मधोमध चुबकाकर्पक सूची विवःैनकीलावर 
(पिव्ह॒ट)बसविलेली असते. आणि ह्या सचीला चांदीच, अध्या 
अश्यापर्यंत भाग कारलेलवलय डाक लावून बसाविलेल असते. 
त अशा रीतीने का, सच्चे उत्तर दिशा दाखविणारे अग्र 
१८० अंश दाखविणाऱ्या भागावर आणि दक्षिण दिद्यादर्शक 
अप्र ३९० अंश दाखविणाऱ्या बिंदूवर यावें. असता व्युत्कम 
करण्याच कारण अस आह कॉ, उत्तर दिशेकडे पाहतांना 
पाहणारा म्नलुष्य ड्बांच्या दक्षिण बाजस उभा राहून त्या 
दिशेकडे पाहतो. आणि ह्या डबीला त्रिवार्श्वकांचे अशी 
बसविलेली असते का, त्या कांचेच्या वरह्या बाजनें वेजांतन 
समोरील बाजूला षी, घोड्याचा केत पघोमध उभा बसावि- 
छेळो, बिजागिरीवर फिरणारा कडी असते तिच्या मध्यस्थ 
कंसाच्या उत्तर दिशेत असणे, लक्ष्य वस्तु आणिला असतां 
क ह्या त्रिपाश्वेकांचेतून चांदीच्या बल्याचा. रेवा 


काळ म्-्नन्वन्कन्ज्य 


स्थापर्पशाळ्ल 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोदा. ( ल ) २७२ 


स्थापत्यश्ाख 


न्न. -----_.1_1 स तीही 


कोरळेला भागहि दितततो.यामुळें ह्या भागावर ३६०अंक्ष किंवा 
शन्य अंश मांडले तरच उत्त( दिशेकडे पाहतांना दिगंश 
शुन्य येतील. व अश्याच रीतीने उत्तरेकडून दक्षिणेत पाहू- 
तांना वलयाचा जो भाग बरोवर उत्तरेत अल्षेल त्या ठिकाणा 
१८०अंश कोरलेले अघले पाहेनेत. व ह्याप्रमार्ग या बळ्या डे 
अंकन केलेलं अततते. खेरीज ह्या डबात विवतनकील झिजु 
चये म्हणून अशी व्यवस्थ! केलली असते की, वर तांगित- 
ळेल्या बिजागिरीदर फिरणारी कडी, येत्राच्या वरच्या बाजूत 
युळ जाऊं नये म्हृणूत ज्ञी कांब बतविलेली अतते 
कांचेवर ती आडवी ठेविली को, ह्या आडव्या ठेवण्यानेंच 
आंतील चुबकाकर्षेक सूची थोडीशी उचलली जाते. आगि 
अश्या रीतीने कालाग्राची अणकुची सतत वघ्षेण होऊन 
होऊन ती झिजण्याची आणि बोथट होण्याची भीति रहत 
नाही. हं सोईच आटोपशीर यंत्र वापरण्यांत व दिगंश मोज- 
ण्यांत थोडीशी चक होण्याचा संभव अततो.कारण लोखंडाचा 
मोठा पदार्थ जवळपास असल्यास ही लोहूर्चुबक सूची 
खरोखरीची उत्तर दिशा सोडून लोखंडाच्या पदार्थाकडे 
थोडीशी वळते. यामुळें थोडाफार फरक पडतो. तसेच हो 
चुवकाकर्षेक सची नेहमी जी उत्तर दिश्या दाखविते ती ज्योति- 
षशात्लादृ्ट्या खरी उत्तर म्हणजे पृथ्त्रींचा आंस ज्या गिंदूंत 
जाऊन आकाशकटाहाला मिळतो तो बिंदु दाखवीत नाही. 
परंतु प्रथ्वोच्या उत्तरेकडे असणारा जो चुंब्काकर्पेक केंद्र आडे 
त्या केंद्राकडे ह्या सुचीचे टोक नेहमी वळत असतेव ते 
किती वळते हे वेगवेगळ्या देशांत याची मापणी करून 
ठराविलेळे आहे. आपल्या इकडे महाराष्ट्रांत हा कोन किंवा 
केद्रच्यृति सुमार सव्वा अंश पूर्वकडे आहे. म्हणजेच तो कद्र 
इतका सव्वा अंश खरी उत्तर दिश्या सोडन आहे. हाच कोन 
( म्या्नेटिक व्हेरिएशन ) इंग्लंडांत सुमार सतरा अंश आहे 
खेरीज हा कोन सदा सरवेकाळ सारखा राहतो असाह नाही. 
ता हळ हळ कमी हांत चालला आहे. अर्सं जरी आहे तरी 
हा विशिष्ट कोन प्रत्येक कोनमापनाच्या वेळां तितकाच रहात 
असल्यामुळें त्यावरून केलढी मापणी फारशी चुकत नाही. 
झणि ह्या कोनमापनांत पाब अंज्ञापर्यैतच्या! स्थूलतेचाहि, 
प्रत्येक मापणीच्या सरळ रेषेची लांबी थोडी असल्याकारणाम 
फारसा बाव येत नाहा. खेरीज या येत्रांत दु्षिण नसल्या- 
कारणानें फार लांबपर्येदच्या बिंदुंचे यांतून वेधहि घेत 
नाहींत. ह्या सव गुणांमुळे हु येत्र नेहमीच्या सर्वसाधारण 
भापणींत उपयोगांत झाणतात. आणि कामापुरता बिनचूक- 
पणाहि यांत साधतां येतो. कोनमापनाच्या वेळेस ही डबी 
'घारणतः मध्यस्थ ( ळेव्हृळ ) झ्हणजे भुपृष्टसमपातळात 
नावी हागते आणि यासाठी ती लांकडी घोडीवर बसावि 
ताना धोडीच्या माथ्यावर जो गोलविवत (बाल अन्ड तकर 
स्थित? ता असतो त्याच्या योगाने मध्यस्थ ठेवून ह्या 
तो सांधा खिळवून ढाकतां गेता. 


२०२०२०२३२२ यया 


हा दोन यंत्रे नेहमीच्या जमिनीवरील कोनमापनासाठा 
उपयोगांत आणतात. परंतु जेव्हां होडींल बसन समद्रांताल 
विवक्षित स्थलांचा त्थाननिददेश करावयाच! असेल त्य!वेळी 
होडीसारछ्य़ा चरस्थानाबरून मापणी करण्प्राला षष्टायंत्रा- 
सारख्या प्रकाशपरावतेक (सेकव्टंट) यंत्रांचा उपयोग करतात 
अशा यंत्रांत आरश्याची दोन भिंगे बलविलेलीं असतात. व 
त्यांपका एक थन्नाच्या कोणत्यातरी एका घारेला समांतर 
अस बसावेलेठ असते ब दुसर फिरतं असते. मात्र हे शन्य 
भशापातुन साठ अशांइतक्ष्या कोनापर्थेत फिरविता येते. ह्या 
दोन कांचा ज्ञव्हां एकमेकांस समांतर असतात त्या बेळेप् 
काणताहे पदाथ एका आरशाच्या,पारा न लावलेल्या भागां- 
तून दितततो. आणि त्याच पदार्थांचे प्रतिबिब स्थर कांचे- 
बरून परावतेन पावून चलकांचेताहे एकाच रेषंत दिसते 
परतु चलका[ंच जितके अंश फिरवावो त्याच्या दप्पट अंशा 
इत! कान ज्य! वस्तरा! हांत असंल तौ चबस्तु त्या छाचतन 
दहत. उदाहूरणाथ, ह्या दोन झांवांमधील कोन २० अंश 
असंल दर ज्या दोन पदाथोमधील होन पह[णारा$्य] 
डळ्याजवळ होणारा कान६० अंश असेल असे दोनहि पदाशे 
एका रषेत दिसतील. त्यांपका एक शुद्ध कांचतून आणि 
दुतरा परावतेन पावून आरशांतूत दिसेल. ह्या यंत्राच्या 
नावाप्रमाण त यत्र ६० अंशांचें म्हणजे वतुळाच्या सह्दाव्या 
भागायेवढ अतत. आणि त्यामुळं त्या यत्राने १२० अंज्ां- 
पयत कोन मापतां येतो. हच यंत्र दोन ताऱ्यांम ध्रौल किवा 
स॒येचद्रांमधीळ अंतर मोजण्यासहि उपयोगी पडतें 

ह्या माठ्या यत्राची लहानशा डबीत राहण्य़ाजोगी प्रति- 
छात केळळा भअतहे. हिलाच खिश्शांत राहणार षष्टीयत्र 
(पाकेट सेक्त्टट )म्हृणतात. ह्याचा उपयोग कोनमापनावरून 
अतर काढण्याकडेच लष्करी कामांत करतात. कारण कोण- 
त्याहि त्रिकोणाची एक बाजू फितीरने किंवा नुसता. पावलं 
टाकून माजला आणेत्या रबेच्या दोन्हो टोंकांपासन ल्क्ष्य 
पदाथांचे कान साजळ तर लक्ष्य पदार्थांचे भ्रंतर ब्रिकोण- 
वतच्या साहाय्यानं काढतां येते. अशा रीतीने तांफा जेथन 
उडत असतोल त्यांच्या नुत्तत्या चमकण्यावरून किंवा धुरा- 
वरून त्यांच अंतर काढतां येत. त्याच प्रमाणे जेव्हां जमिनी- 
वर पताठा लांब व्यासाचा वतुळखंड भंखावयाचा असेल 
तेव्हां ह्या डबाच्या साहाय्याने हें काम फार नलद व 
बिनचक करतां येत 

ह्या षाष्ठियत्रांत ज्याप्रमार्णे आरशांच्या दोन कांचा अस. 
तात तक्गाच प्रकारच्या पंचचाळीस अंशांइतका कोन करून 
पक्कया बसावेलल्या कांचा दड (कवा दोन इंच व्यासाच्या 
पिळी डबीत बसविलेल्या असतात. व त्या डबोच्या बाजला 
एक मोठे च एक ळहान अशी भोके काटकोनांत पाडलेला 
असतात. तिला परावतेक गुण्य़ा ( झॉप्टिकल स्केअर ' 
भक्त म्हणतात. याच्या यांगान शकुसांखळांतील 


शकर्मे 
श्याप्रमाणे कोणत्याहि सरळ रेधेबर ळब काढतो 


येतो. 


श्शापश्यच्तास्त्र मदाराषट्राय शानवकोशछा. ( ख ) २८० स्थापल्बतपस्त्र 


त्याप्रमाणे यार्नेह्टि लब काढतां येतो. कारण असं की” । फुटांचे शतांश विभाग एकाझ!ड एक काळ्या व पांढऱ्या 
आंतीळ कांचा पंचेचाळीस अंशांवर बसविलेल्या असल्या- ' रंगांत दाखावेलेल असतात. हे देडे बहुतकरून पांच फूट 
कारणात जेब्हां कांचेच्या पारा न लावलेल्या भागांतून । बषचचि असतात. तमाणि त्यांतन दुर्बिर्णांच्या नळीप्रमाणे बाहेर 
एखाद्या वस्तूकडे पहार्वे तेव्हां त्या पदार्थाच्या रेषेंत्त त्याच ' झोढतां ग्रेण्याजोगी ४॥ फूट लांबीचा पट्टी बसविलेली असते 
कांचेच्या पारा लावलेल्या म्हृणजे आरशाच्या भागांत जो न या दुतर२रा पट्टीतून ४॥ फूट लांबीचो तिसरी पट्टी ओढून 
पदार्थ दिततो ती वस्त त्वर्छ कांचंतन दितणाऱ्या । काढतां येते. व अश रीतीने पांच फूट उंचीपयनत तळच्या 
पदाथोकडे जाणाच्या सरळ रेषेच्या बरोबर काटकोनांत ' पट्टीवरचें काम भागते. &गाणि ९॥ फूट उंचीपर्यंत दुसरी पट्टी 
असते. ह्या डवोच्या ताहाब्य़ाने ल॑व काढण्याचे कास फार ' बाहेर ओढली असतां माप घेतां येते. आणि यापेक्षां जास्ती 
अलदोन होते. ' ब्हणजे ५४ फुटांपर्यंत माप घेणें झाल्यास तिसरी पट्टी बाहेर 
। महून काढावी लागते. या अंकित देडानें माप घेऊन 
डच्चनीचत्वमापन किंवाडकळुयमापन ( लेव्ह- | 
क. लातांत्यी कती अगिगया क उछ्ठय काढणे म्हणजेच उच्चनीचत्व मापन होय. यांत ज्या 
[लग )।.-7 | का क्रा चा अन्त वक 
ती आला क बय लका वि वळ - ळा स्थलाचा किंवा जागेचा उछय काढणे असेल त्यावर अंकित 
दों वया त त । 
3 ह ह मळी डेड मी | रील त्या | दुध ठेवून ज्या गोत्याच्या, वरवैडीच्या किंवा खुर्टांच्या उछ- 
जभीन कित कॅ॑व[| तखल आ ता 
मध्या मतात १ की प; म किवा व न क "' | याशा तुलना करणं अत्तेलळ, तेथ पाणसळीच्या दुर्बिणीतून 
ए"यात्ताठा [क कराना | 
7" न ग > ग वळ पत्येक दाद डु । त्या अंकित देडाचा दोबणीतल्या आडव्या तारेने वेध 
ण्यास र्ताळ बिंद्ची उची 
क ळ & ठरविण्या न व्या सागाचा र रि र ि कौ या | चोणत्या ठिकाणीं होतो ( म्हणज्ञे फूट किती व फुटांचे 
र कळणे जरूर असते. आ [1णसळाच 
प की म कि ह क शि ह ! शतांश किती ) हे टिपून ठेवतात. आणि नंतर जोत्यावर 
ण लेव्हल र प्रत्येक बिंदूची उची । 
क ग ५ ज्हादुळन | करतात. झा की व चा । कवा खटौवर तोच अंकित दुंड ठेवला असतां त्या दंडाचे 
जल्याने गमनमागोच! पथच्छेंद (लॉजिट्याड 
सोजल्यानंतर लर मनम्नागाच ् छंद (ला ज किती कूट व किती शतांश यांवर दुर्बिणांतील तारेचा छेद 
नल सेक्झान ) आणि वेगवेगळ्या ठिकाणचे आडवं 
क व झु व नटी रचा तेण मिळो हमी द॒। होतो हे टिप्रत घ्यावयाचे आणि अंकित दंडावरील दोन्ही 
र काढतात. भ्च याच्या पूर्वी पहाणी 
का त त आति पक र. मोकळाच त बळ ् व| मापांची वजाबाकी म्हणजेच त्या दोन्ही स्थळांतील उछुयाचें 
ण 1९ र द्रा ण्‌ न्न 
ठू की ती. 0 त्य य रून , अतर होय. उदाहरणाथ, एका ठिकाणी देड ठेवला असतां 
त्या चित्रितावर रस्ता कशा कशा रीतीने जावयाचा त्याची । -__> ुि ला 
भु व ् रपे ् भेदनरेषा जर १०॥ फूट उंचीवर असली आणि दुसऱ्या 
मध्यरेषा दाखवितात. आणि त्या मध्यरेषेवरून पाणसळांच्या । जा तो हड रेरि ृ व 
ठेच्ााणा ता देड ठेविळा अततां २॥ फूट उंचीवर जाऊन 
दुर्बिणीने उच्चनीचत्व मरापाबय़ाचे अतते यासाठी रस्त्याची 
1 अंकित देडाला भिडली तर पाहिल स्थळ हू दुसऱ्या 
मध्यरेषा जंशी चित्रितांत दाखविली असेल तशीच ती जतीनी 
स्थळापेक्षां ८ फूट नीच आहे असे समनावयाचं. अशा 
वर खुठ्या मारून आंखतात. आणि ह्या रेबेवरूनच पथच्छेद्‌ | .. -- ___- १ वी, ककल जिन्यात 
द 3. ह रोतीनं पथच्छेद व आडने छेद घेण्यास'ठा प्रत्येक बिंदच 
बेतात. हा पथच्छेद घेतेवेळी आरंभस्थानाजवळ असलेल्या अच्यावसापत काढावे जाळी. सत्याचा ३ क 
>. 1 4३- रा...”'*. 4 १ > ४४. र डू ९ र्त ढ र । ळ 
इमारताच्या जोत्यावर किंवा विहिर्राच्य़ा वरवडीवर किंवा | द्दा को आ पका वत कन 
व. डर» टं को, > « टि न ण्‌ हीच ) 
कोणत्याहि कायम टिकणाऱ्या बांधकासावर निशाणी खांदून हगिन करावे कोन हक शला क व तसर ह” नू 
री ४ शा पनान णढाळ| 
त्यावर अंकित दंड उभा करून तेथपासून उछूयम।पन ( रिजलाईंन किंवा वाटर शेड मा नान पा ढा व. रेषा 
क शा. अ, इ”*. डा ल क्त णत [र द्‌ 
( ळेब्हळिंग ) सुकू करतात. अशा निशाणीला प्रमाणचिन्ह | आहे ते बी ळा वी ) गु धो माहि 
र न्‌ _ ८२... ६ डं क्य त. त्वाचा याग ल ह्‌ [क 
(बंचमाकें)अर्स म्हणतात. व अशी प्रमाणचिन्ह ज्या ठिकाणी जोन डवरी 1 व पयाय व त [, रस्ता अशा 
2 >, श्र अच. ४ च्य पृ सत त्2 
पुलासारखी कामे व्हावयाची असतील अश्या ठिकाणींहिि ठव- | _, क कल माड कवी अय "हा वाळूत पाणी 
तात. ज्या ठिकाणी अशी कायम खण करण्यासारखे बांध- कित हाड वा कवाद सा न न क 3 9 न ठा 
काभ सांपडत नसेल अक्या ठिकाणी दगडाचा नवा खुट बांध- कालाचा 'त्वा"म्हयासच हया त्व रा दान्हा बानूला ढाळ 
कामांत किंबा कांकेरपष्यें कायमचा बतवून त्याच्या माथ्यावर लिवा क्य जर्मन ह यातरीच्य मल. टिकला पा्टयाचा 
शण करून त्याचा उकूय लिहून ठेवतात. पथच्छेद वेतांना | "..(..' सलण्या का ठल्या बाजूस वाहून 
आरेभस्थानापासून त्या मध्यरेषेची लांबी मोजून दर पज्ञाल | ना याचाचे, तलच कालवाहदे अशा रथेबरून नेला असतां 
शा. (१ य 
ळिंबा शभर फुटांबंर उछूयम!पनाचा ऑकित दंड (लव्हाडिंग त्याचें पाणी दांन्हा बाजुच्या शेतास सहभ रीताोरने देतां येत. 
र्डाफ ) उभा करून त्या त्या बिंदूंचा उळूय दुर्विणीर्ने | ताच्या उलट, कोणत्याहि प्रदेशावर जो पाऊस पडेलत्य.चे 
मोजतात. लोट ज्या रंषेवरून (व्हुली लाइन किंव। डेनेज लाईन)ओघळून 
चहात जातात अशा आहाळ स 
हा झकित दड म्हणजे ३ इच रुंदीची पट्टी असून त्यावर र्ष भर दार ह ली लि: वाजे, हंगा मोत्या 
हे नकाशानर दाखावततत. आणि अशी र्षा ओलांडून 


|! 
भा आह हृ रप्ता करतांना 


नी 


व्य |) 


तळावास य 
१... गधा फुटाच्या खुणांचे आंकडे तांबडया जाण्यास कोणती जागा जास्त सोई 
"ण कुटच्य[ दुशांशांने आंकडे काळ्या रंगांत ब. | शोधून काढावे लागते 


क्री 


क ्सन्ब 


स्थाषत्यवाळ्ला 


कपाशी शण टशश?00ीर्‍ी ल *”” 


तलावाच्या मापणांत त्या तलावांत कत फुट साळ पाणी 


सांचळ अततां किती घनफुटांचा लांठा त्या तलावांत आह 
हृ काढण्यासाठी सारळ्या उछयाचा परिधी (कंटूर) कोणत्या 
आकाराचा व करिती चोरस फट क्षेत्रफळाचा आह हृ काढाव 
लागतें. आणि यासाठी समोकित किंवा समस्थ बिंदु काण 
कोणते आहेत हे पाणसळीच्य़ा दुर्बिणीने शोधून काढतात 
हं मव बिंद समस्थ असल्याक!रणाचने दुनिंण काणत्या् 
ठिकाणी उभी केळी तरी अंकित देडावरील विद्धस्थान एकच 
येईल अशा रीतीने तो दळ अललीकड-पलाकढडं सरकवून ण्या 
ठिकाणी इष्ट माप येईल त्या ठिकाणी खंटी मारतात. याप्रमा- 
णच इतर ठिकाणाहि याच पद्धतीर्न तलावार्या कांठावरून 
खुंय्या मारतात. उदाहरणार्थ, दुर्बिणीतून पहातांना एखाद्या 
विंदवर अकित दड ठदला असतां जर आठि फुटावर अब 
होत असला तर इतरहि सवे ठिकाणी आठ फूटच वेध येइल 
अस विंड शोधन त्या ठिकाणी भंकित दड ठेवून आट फुटाच 
माप आलं म्हणजे त्य! ठिकाणी खटी मारतात. अशा रातीन 
तलावाच्या परिधोरेषा काढतात अथात तलावांत जसजस 
वाणी चढेल तसतता पाण्याचा पृष्ठभाग विवाक्षेत उछ्याचा 
परिधीच दाखविणार व तलावाच्या तळापासून म्हणजे तला- 
वांतीळ पाणी बाहेर सोडण्याचे नळ अथवा मोऱ्या असतील 
त्यांच्या तळापासन पांच फट उंच असलेल्या उछ्याचा 
परिधो ( कंटूर ) नकाशावर दाखवून त्याच क्षेत्र किती 
चौरस फूट आहे हं क्षेत्रमापक यंत्राच्या योंगानं शोधून 
काढतात. आणि अशा दह! फूट, पेघरा फूट, ढाल फूट, 
पेचवीस फूट इतका उछूयर असणाऱ्या परिधोरेषांच क्षेत्रे 
काढून त्यावरून किती घनफूट पाणी ह्या तलावांत सांचेल ते 
काढतां येते. उदाहरणार्थ, तलावांत २५ फूट पाणी चढळे 
असतां जर परिधिक्षेत्र ऐशा हजार चौरस फूट भरलें आणि 
त्याच तलावांतील पाणा अद्वून २० फूट पागी. राहीलं अस- 
तांना पारेधिक्षत्र जर६० हजार चोरत फूट भरलें तर येवढ्या 


८००००-- ६००००७ 


पांच फुटांत वद पु. ७०००% असेट 


पाणी होतं अर्से ससज्ञाबे व अशा रांतानं दर पांच फूट खोलात 
किती पाणी भावले हे काढतां येत. ह्या कारणास्तव बगवे- 
गळ्य़ा उषूयाच्य़ा परिधांचे क्षत्र कंद्र किती आहे हृ समज 

ण्यासाठी समोछुयबिंदचा रषा ( कंटूर लाइन) परिध पाण 

खेळीच्या दर्षिणीन अथवा खुंट्यामारून जमीनीवर आंखावी 
लागते. व ती तशी आंखल्यानंतर त्या क्षेत्राची माप 
त्रिपार्श्वकांचयुक्त दिगशमापक यंत्राने कोर मोजून व 
सांखळारने त्रिह्कोणांच्या बाज मोजून फितौर्ने मार्पे घेऊन 
त्या सापांप्रनार्ण चित्रण करतात. व अशा चित्रिताचं क्षेत्र- 
फळ वर्‌ तां! ,तल्याप्रमाणं क्षत्रमापक (ष्ठानी मिटर)येत्राच्या 
साहाय्याने थोडक्या श्रमांत काढतां येम 
6बा चढ असलल्या भपृष्ठाचा नकाशा करावयाचा भ्रश्षछा 
आणि ह्या ठेकडीर्या बाजनें रस्ता करावयाचा असळा तर 


एखाद्या टेकडीचा । 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोष. (खर) "दर 


| 


ख्थांपल्थशलट्न 
अशा समोष्ठ्य परिधीरेषा फार उपयोगी पडतात. कारण 
१०० फुरांट तौन फूट इतक! चढ रस्त्यास देणें असेळ तर 
रश्ता कशा रोतीने आखला असतां इतक्का चढ येईल हृ 
मकाशावरून ठरावितां यरेत. बर नळाशाच प्रभ्ताण 
फुटांल एक फूट अलल असेल व तमोछूय रेषा एक एक 
फूट जाह्ता. उछर्‍याच्या असल्या तर ( उदा. ) चाळीस 
उछयाच्या कोणत्याहि बिंदूपासून ४३२ उछ्याडा ओ बिंदु तो 
एक इंच अंतरावर नकाशांत असेल,जसं-र्विदु जोडणारी रेषा 
हो शभर फुटांत तौन फूट चढ असणारी रेषा होल. ब 
ह्याप्रपाणे जमीनीवर आंखणी करून रस्ता केला असतां त्या 
रस्त्याला रोभर फुटांत तान फूट इतका चढ असणार हृ 
उदड आहे. 

ह्या उकलूयस[पनाड्या येत्रांत दु्बविणोला समांतर अखे 
मध्यस्थ बसविले असते. व ती दुर्बिण त्भावार फिराविश्यास 
मध्यतत्थांतीळ बुडबुडा मधोमध राहिला म्हणजे दूरदशेक 
नलिकेतील कांचोंच्या मध्यांतून जाणारी रेषा हो मध्यस्थ 
राहते. आणि यामुळे या रेषेंत दितणारे सव बाजूंचे बिंदूहि 
भप्रष्ठाच्या समांतर पातळांतच असतात. यामुळ कोणत्याहि 
ठिकाणीं अंकित दुड ठेवला म्हणजे त्या दंडाला ज्या ठिकाणा 
हो रेषा भेदोल तितके फूट ह्या समरषेच्या खाली अंकित 
देडाचा तळ, म्हणजे ज्या खुंटीवर अथवा जोत्यावर तो दंड 


०७ 


ठेवला असेल त्याचा माथा कहे अस समजावयाडे. उदाहर- 


णाथे, एखाद्या विहिरीच्या वरवंडीवर ठेवलेल्या देडावर 
समरेषेनं भेदलेलं ह्थान जर एक फूट भरलं आणि नेतर तो 
देड उचलून सडकेवर ठेवला असतां बर ह भेदनश्थान 
पांच फूट उंच भरलं तर त्या विहिरीष्या वरषडीचा प्राथा 
सडकेपेक्षां चार फूट उंच आहे अस झाल. हे सलसरणषेचे वेश 
घेतांना अंकित दंड एकमेकांच्या विरुद्ध दिशेत, ताघारणतः 
सारख्याच भंतरावर ठेवतात. ह्या दुर्बिणीला/(हे पितळी येठळ 
असून तिला तीन किंबा चार पादभ्रम (फूट स्कू) असतात ब 
हवे श्र किंवा स्कू एकमेकांच्या विशुद्ध दिशेत फिरवून दुर्बिणी- 
वरील मध्यस्थ सम स्थितींत ( लब्हल ) आणतां येत. ह्या 
दुर्बिणीची घोडी लांकडी तीन पायांची असून तिळा माथ्या- 
वर पितळी तबकडी बसवून ती तिळा खिळवून टाकण्याची 
व्यवस्था केलेली असते. ह्या दु्विणीत पाहण्याची थी कांश 
असते ती व पुढची षाह्यगोल कांच द्यांच्यामध्ये ज्या ठिकाणी 
भंकित दंडाचा प्रतिमा स्पष्ट दिसते (ब ती तशी द्सिण्या- 
साठी पाहण्याची कांच मार्गेपुढ फिरवितां यायी यासाठी 
बाहेरील बाजुस एक मोठा भ्रमरकोल [मि हेडेड स्कू] बसचि- 
लेला असतो ) त्या ठिकाणी दुर्बिणीच्या बतुळाच्या मधोमध 


। एक आढवी तार आणि मध्याच्या दोन बाजस खारल्या अंत- 


राबर हान उभ्या तारा बसावडल्या असतात. ह्या शभ्या 
तारांच्या योगाने भंकित दृढ बरोबर ओळेन्यांत आहे का 
याही हें खमअरते आणि आढण्या तारेने जेध्च तो देश भेदळा 
ज्ञातो तीच दुर्बिर्णींतल्या आंसरूपी सह रेथेची डव होब व 


स्थापत्यंशात्त्र 


तिथच उंचीर्च माप लिहून घेतात व अज्ञा रीताने ह्या पाण- 
सळीच्या ढुर्बिणींचा उपयोग करतात. 
बर्‌ सांगितल्याप्रमाणें प्रत्येक बिंदडची उंची मोजल्यानंतर 
त्यावरून कागदावर मूल रेषा ( डेटम लईंन ) काहून त्या 
रेषेपेव्ां प्रत्येक बिंदु किती फूट उंच आहे हें प्रमाणपट्ट! 
मोन तडकच्या पथ्यरेषंवरील सव विंदूच अंकन झाळव 
ते स्व बिंद जोडले म्हणजे त्या सडकेचा पथच्छद तयार 
झाला.व या पथच्छेदावर सडकेची मध्य रेषा काढतात. आण 
ह्यावडन आडवा छेद-रत्त्याची रुंदो, दोन बाजूच ढाळ,वगर 
दाखविण्याताठी-काहून त्यावरून ढिती भराव किंवा किती 
खोदाई करावी लागेल याचा अंदाज करतां ठेता 
पह्!णी व मापणी ह्यांतच उच्चनीचत्व स्रापनाह यत 
पहाणी व भापणी झाल्यानंतर क्षत्राच चित्रण (छत) करतात 
आणे अश्या चित्रितावर योजनेच्या ( रस्ता. ।किंत्रा कालवा 
यांच्या) रेषा दाखवितात. आणि त्यांची मध्परपा कागदावर 
दाखधन त्याप्रमार्णे भमनमागावरून पथच्छद घेतात. अथव! 
त्यांत थोडफार फेरफार करणे झाल्यास ज्या ज्या रषन 
जमिनीवर पथच्छेद ब्रेतात त्या त्या रेषा चित्रितावर दाख- 
वितात. आणि ह्या पथच्छेदाच्या काटकोनांत ज्या ज्या 
ठिकाणीं भाडवे छद घेर्ग असेल त्या त्या ठिकाणचे उच्च 
नौवत्त्व दश्षेक आडवे छेद घेतात. हे नकाशे काढण्याची 
अशी पद्धत आाहे की,नकाशा काढावयाच्या कछागदावर वरील 
बाजस रस्त्याचे दिग्दशेक चित्रण ( षछुन ) इंचास दोनझ् 
किंवा चारशे फट या प्रमाणांत काढतात आणि त्याच्या 
खाळच्या बाजस रस्त्याच्या मध्यरेषेवरून घेतलेला पथच्छद 
त्याच प्रमाणांत ( म्हणजे इंचास दोनर्श किंवा चारशे फूट 
या प्रमाणांत ) काढतात, परंतु ह्याच पथच्छदांत वेगडंगळ्या 
बिंदेच उच्चनीचत्व दाखविणाऱ्या उभ्या रषा भात्र श्‍वास 
दहा किंवा घास फूट अश्शा प्रमाणांत काढतात. आणि हे 
बिंढ एकमेकांस जोडले म्हणजे जमीन चढती आहे 
किंवा उदरती आहे हृ ताबडतोब लक्षांत येत. आणि अशा 
जमीनीवरून जाणाऱ्या रस्त्याला जास्ती खोदाई न करतां 
केवा. जास्ती भराब न घालतां किती उतार किंवा चढ देतां 
येइल दे ठरवित्ता येते. उदाहरणार्थ, रस्ता करणें झाल्यात्त 
साधारणतः तीस फुटांत एक फूट यापेक्षां नास्ता. अवघड 
चढ किंव! उतार देतां काला नय़रे.तर्सेच रेल्वेचा मागे आखण 
झाल्यास शभर. फुटांस एक फूट ह्यापेक्षां अवघड उतार किंवा 
चढ थ्याधयाचा नाही हृ लक्षांत बाळगून रस्त्याच्या किंवा 
रेश्वेड्या पथच्छदांत रेघा मारावयाच्या असतात. आणि 
खाक्या रेघा मारल्यानंतर वेगवेगळया ठिकाणी किती भराव किंवा 
ख्ादकास 'छरारवे छागेळ ह आडव्या छेदांत दाखवून त्याव- 
रून श्रातीकामाचा अंदाज करतां येतो 
हे नकारो काढावयासाठी नकाशे काढण्याचा जाड चिवट 


कागद . फळय़ाळा चार बाजुस चार टिकल्या ( ड्राइंग पिन्स) 


ळाबून लो. कागद पक्षा करतात, आणि नेतर त्या फळ्याच्या 


मंदाराष्ट्रींय हानळोशा. (ल ) ९८९ 


ववापपापयपपपपपपीपपपीपपपॅपप्पपॅफ्फ्लॅटॅससॅललॉस्ल्ललिशिश्प्प्पा१ पाप प्पप्णिणणण्णप्पप्प्प्प्प्प्प्पिप्िपॅकथ्शणि्शरशिणिणण कळकळ 2---जमाळाळजकाणयाकध्याकाायकळाकायाव*ककाककशधयकाकळाळााळळळळवळकधावकायकाकिक शा ळमामडवाा 


“>>> -_<><>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>- 


डाव्या बाजस लागन,सरकणारा सुमारे ३ फट लांबीचा टास्क 
अर (इंग्रजी 'टी? च्या आकाराची ) पट्टी वर खाली सरकवून 
तिच्या योगाने त्या कागदावर वाटेल तितक्‍या समांतर रषा 
फळ्याच्या खालील व बरील धारेळा समांतर काढतात. व 


! ह्या आंखण्याच्या पट्टीला लागून लांब्डी गुण्या (सेट स्केअर) 


ठेवन वाटेल तितक्या समांतर रेषा मुख्य रेषांच्या काट 
कोनांत काढतात, कागदावर ज्या आडव्या रषा काढतात 
त्यांवर प्रमाणपट्टीन अंतर्र मोजून वेगवेगळे बिंदू दाखवितात 
व ह्या बिंदपाशां जमीन किती उंच किंवा किती नीच आहे 
हे गुण्याने उभो. कळाटकोनांत रेघ काहून त्यावर उंवोच्या 
प्रभाणपट्टीर्ने इच्छित स्थानाचे उच्चत्व दाखवितात. व अशा 
रोतीरने वाटेल तो पथच्छद जलदीन काढतात. अथात या 
पथच्छेदार्चे प्रमाण (स्केळ) आडव्या रेषांवरून मार्प घतांना 
दोनशे किंवा चारशे फुटांस एक इंच य!प्रमाण आणि उंचीची 
मापे घेतांता दद्दा किंवा वीस फुटांस एक इंच याप्रमार्ण 
घेतात. अज्ञा पथच्छ्दावरीलळ आडवे छद ने घतल असतील 
ते दाखवितांना उंचाचें व रंदार्चे प्रमाण (स्कल) एकत्र ठव- 
तात. व अर्धे केल्याने रस्त्याची ।कवा कालव्याचा खरी 
आकृति कशी होईल व त्याचे दोन बाजूच उतार ढवा चढ 
कसे होतील याचं बरोबर चित्र डोळ्यापुढ उभ राहत. परछु 
पथच्छेदावरून उच्चनीचत्वाची विकृत कहपना मनात उभी 
राहते. त्र अर्ल व्हावे अता हृतूच असता. कारण $तराच 
(आडम) आणि उंचाचे (उभ) प्रमाण एकच असल तर उच्च 
नीचत्व एकदम लक्षांत य्रेतच नाही. झ!णि तं यावे असा 
तर हेतु अत्ततो. ज्या वेळेत टोस्केअर वापरणे नतेल तेव्हां 
समांतर रेषा काढणारी पितळेचा कित्ता लांकडाची, कागदा!” 
छन दोन चाकांच्यायोर्ग गडगडत जाणार! पट्ठे किंवा सरक- 
णारी जोडपट्टी वापरतात. आणि ह्या प्ठच्या काटकोनांत 
रेषा काढणे झाल्यास लांकडी किंवा अबनृसच्या लहान 
(शेट रक्केअर) गुण्यारने त्या काढतां येतात. 
रस्त्यांचे वगेरे चित्रण करतांना ज्याप्रमाणें अंतर्र मोज- 
ण्यासाठी प्रमाणपट्चची जरूर पडते त्याचप्रमाणे कोनाच्या 
चित्रणासाठी कोनमापक वलयाचा उपयोग करावा लागतो. 
हा वलये (प्रेट्रयाक्टर)पितळेचो किवा अन्य धातूची षतुळा- 
कार असतात.आणि त्यांच्या मधोमध वतुळाचा व्यास दाख- 
जिणारी आडवी पट्टी असते. व बतुळाचा मध्य दाखविण्या* 
साठीं ठिब्यावर खूण केलेली. असते. आणि ह्या व्यासाच्या 
एका टोकाला शून्य मांडलेळ अतते आगि तेथून त्या वर्त- 
ळाच्या परिघावर अशाचच्या व अध्या अंशाच्या खुणांचे चरे 
पाडळेळे असतात. सराणि प्रत्येक दहा अंशांवर आंकडे मांड- 


ळल असतात. ष वलय पूणे असलें तर दहा, बीस, तीस ते . 


एकक एकरा व्यासाच्या समोरोल टोकापर्यंत; व तेथन एकदा 
नव्वद, दोनश तं ३६ *अशांप्यत दहा दहा अंशांच्या अंतरा- ' 
वर मांडतात. हा कोनमापक वल्यं पुष्कळ वेळां अर्धबतेळा- 
कृतीच असतात. आणि त्यांचे अंकन वर सांगितल्याप्रमाणे् 


स्थापत्यशारित्र 


स्यापत्यशा्र 


असतें. ह्या कोनमापक वलयाच्या ताहवाय्याने मापणींत 
आलेल्या कोणश्याहि कोनाचे चित्रण बरोबर करतां येतं 
हॉ. वलये ( प्रोट्रॅकटर ) क्षी कधी ळबचोरल असतात 
रस्त्याची मध्यरेषा, आंखण्याच्या पट्टीने काढून त्या रेषे- 
वरील अंतरे प्रमाणपट्टीने (स्केलने)मोजून खुणा करतात.आणि 
त्या रेषेवर लब काढणारी पट्टी असेल तर त्य़ा पट्टीला लागूनच 
प्रमाणपट्टीचे दोन ईच लांबीचे तुकडे काटकेनांत कापलेठे 
असतात त्यांनांच लंबांतरमापक (आफलेटपिस्‌) म्हृणत!त.- 
त्यांच्यायोगाने त्याच प्रमाणांत लबांतराहे दाखवितां येतात. 
नकाशा काढण्याच्या प्रमाणपट्ट्या १२ इंच लांबांच्या 
आणि ईंच सव्वाइंच रुंदांच्या असतात. आणि त्यांवर दर 
एक इंचाचे आठ किंबा सोळा भाग पाडलेले असतात वह्या 
पट्ट्यांचा उपयोग इमारतींचे नकाशे काढण्याकडे करतात, 
परेत रस्त्यांचे वगैरे नकाशे काढतांना इंचांचे दहा, वीस,तील, 
चाळोस, पन्नात, साठ असे भाग पाढलल्या पट्ट्यांचा उपयाग 
करतात. कोणत्याहि नकाशावर दिलल्या रेषेचे सारखे भाग 
पाडावयाचे असतील तेव्हां विभाजक (डिव्हायडर) केंपा- 
साचा उपयोग करतात. ह्या कंपासाची दोन्हीं टोके निमुळ- 
तांच असतात. परंतु ज्या वेळी पेन्सिलने किंवा शाईने वतुळ 
काढर्णे असेल तेव्हां एका बाजूस बारीक सुईसारखं टोंक 
_असलेला आणि दुसऱ्या बाजुस पेन्तिल बसविण्याजोगा किंवा 
शाई भरून रेषा ओढकां येण्याजोगी टॉर्क असलेला असा 
कळपात किंवा कैवार वापरतात. 
कोणत्याहि नकाशाच्या प्रदी करणें क्ाल्याल त्या नकाशावर 
पारद्शेक कागद अथवा पारदशेक्र कापड ठेवन दिसणाऱ्या 
रषा त्या कागदावर [कवा कापडावर शाईने काढून पहिली 
प्रत तयार करतात. आणि नेतर त्या प्रतीवरून रासायनिक 
द्रव्ये लावलेल्या कागदावर ती पहिली पारद्रीक कापडा- 
वरील प्रत ठेवून ती फोटोपद्धतीप्रमाणें वठवितां येते. व अशा 
तऱ्हेने वाटेळ ठितक्या प्रती काढतां येतात. 
नकाशाच्या निळ्या प्रती तयार कररणेः--_ह्या प्रती कर- 
ण्यासाठी टेतिंग क्लाथवर नकाशाचे ट्रेलिंग करावे लागतें. 
आणि ज्या छांगदावर निळ्या रंगाची प्रत करावयाची अत्तेल 
त्या कागदाला एक अंश पाण्यांत सौटेट भॉफ आयने अँड 
अमोनिया 9०० गभ्रेन.बिरवून आणि तसेच १ स पार्ण्यात 
७०प्रेन रेडप्रशीएट ऑफ पोट्याश विरवून या दोन्ही द्रावणांचे 
मिश्रण. समभाग घेऊन ते अंधाऱ्या जार्गत छाल कांचेच्या 
दिव्याच्या उजेडांत एंका ठिकाणी मिसळून त्याने कागदाच्या 
एका बाजल २ मिनिटपयत स्पंजाने नीट रीतीनं भिजवून व 
जाह्ती राहिलेले पाणी स्पंजाने टिपून घेऊन तो कागद 
अधघाऱ्या कोठडीतच वाळावयास ठेवावा. आणि तो वाळल्या* 
नतर त्यावर भघाऱ्या कोठडीतच नकाशा काढलेले टेसिंग 
काथ त्याच्यावर ठेवून व त्यावर स्वच्छ व जाड काचेचा 
पत्रा. ( शिटू ) ठेवून व सर्वांच्या खाली काळया छापडाचा 
तुकड|-ञया फेलकांबर हं सवे ठेवावयाचं त्यांवर-षत्तवून 
-(.) 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (स ) २८३ 


| 


स्थापत्यशास्त्र 


नैतर हुं तकट उन्हांत नेऊन ठेवतात. आणि ८ ते १० 
मिविटें उन्हांत ठेवल्यानंतर भअघाऱ्या कोठडीत तो. कागद 
स्वच्छ पाण्याने धवन काढतात. अस केलें म्हणजे निळ्या 
कागदावर पांढऱ्या रेघांचा नकाशा काढलेला आढळन येतो 
अशा निळ्या प्रतीवरोल एखादी पांढरी रेषा छाढून टाकाव- 
याची असेल तर त्या भागावर वर लांगितलेल्या दोन्ही 
द्रावणांच॑ थोडेसे मिश्रण करून तें मिश्रण बारीक ब्रशाने 
जितळा भाग पुसन छाढगणे असेल तितक्या भागावर लावलें 
व नकाह्या उन्हांत घरला व नंतर तो प्॒वीप्रमाणेच पाण्याने 
धुतला म्हणजे लवे भाग निळा होऊन जातां 


परंतु निळ्या भागावर पांढऱ्या रेषा काढून दुरुस्ती करा- 
वयाची अलेळ तर १ ऑंस पाण्यांत ४० प्रेन कार्बोनेट 
ऑफ पोट्याझ घालून त्या द्रावणार्ने व कुहल पेनाने इष्ट 
स्थळी रेघा ओडल्या आणि टिपकागदाने जास्ती राहिलेला 
ओलावा किंवा पाणी टिपून काढलें व पाण्यानें धुतलं म्हणजे 
नवीन काढलेल्या पांढऱ्या रेषा स्वच्छ दिस लागतात. तर्सच 
काढलेला नकाशा भोठ्या अगर लहान प्रमाणांत काढणे 
असल्यास तो पँटाम्रॉफ नांवाच्या यंत्राच्या साहार्‍्याचें 
काढतां येतो. 


छन चि त्रित.--चित्रित म्हणजे भरूपूष्भाग हा काग 
दाची पातळी समज्ञून त्यावर वेगवेगळ्या इमारती, रस्ते, 
विहिरा, झाड वगेरे एकल्नकांपासून किती अंतरावर व कोणत्या 
दिशस आहेत याचं नक्की सापेक्ष चित्रच होय. यावरून 
इभारतीचा कोणताहि भाग किती लांबीचाव कोणत्या दिशेस 
आहे व त्याला कोणकोणत्या ठिकाणीं खांचे, कोपरे आहेत 
हॅ, तसेच जवळून रस्ता अगर बोळ जात असेल तर तो वेग- 
बेगळ्य़ा ठिकाणी किती हुंदींचा ब कोणीकडे जात आहे ह 
सभजते.तसंच एखादी विहीर असल्यास ती किती ञ्यासाची, 
किंबा किती परिघाची व भोंबताळच्या इमारतींच्या वेगवे- 
गळ्या कोपऱ्यांपासून किती अतरावर आहे ह बरोबर दिसून 
येत. त्याप्रमाणंच झाडे किंवा रोंवलेले दगड कोणकॉणत्या 
ठिकाणी आहेत व ते एकमे करांपासून किती अतरावर आहेत 
व भोवतालच्या इसारती किंवा इतर स्थावर वस्त ह्यांपासन 
बरोबर किती अतर[वर आहेत हं, असा नकाशा पाहिल्याने 
चटूकन लक्षांत येत. असा नकाशा रस्ता, किंवा रेल्वे, किंवा 
कालवे बांधण्यासाठी जेव्हां तथार करतात तेव्हां असे रस्ते 
किंवा कालवे ज्या ज्या जनिर्नीतून ज्या ज्या दिशेने काढा- 
बयाचे असतील त्या भागात येणारी जी शेत वंगेरे असतील 
त्या शेतांचे आकार व त्यांचे हद्दीचे खट किंवा बरवंड्या 
किंती अतरावर आहित त्याचे बरोबर प्रापतळ चित्रच होय. 
अशा या लांबचलांब नकालावर कालव्याची अगर रस्त्याची 
किंवा रेल्वेची मध्यरेषा ओढून त्या रेषेच्या दोन्ही बाजला 
किती किती नमोन प्रत्येक सव्हूनबरांतून घ्यावी लागेल याचे 
स्थूलमानाने नकाशावरून माप काढतां येत. अशा प्रकारचे 


स्थापत्यशास्त्र 


कोणत्याहि कामाचे योजनादशकत र्जे चित्र काढतात त्यास 
चित्रित म्हणतात. तसंच रस्ता, रेव्वे किंवा कालवे बांधतांना 


त्यांच्या ननार्गात ब्रेणाऱ्या भूभागावर किती भराव टाकून । 
किंवा खेदाह रून त्यांच्या मध्यरेषेळा नितळा चढ किंबा 


उतार देणं दृष्ट असतं ति 
फेरफार किती करावा लागेल हें काढण्यासाठी त्यांचा पथ- 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. ( खर, ९८४ 
ळळ ळा जस कावकरळक कळक कसलासा आवळळेाप मेट काकतकर कस्का का 


तित51 देण्याकरितां भूपृष्ठाच्या सपाटीत । 


स्थावल्वद्षांल्य 


अशा बिंदूच्या खांलां पेचवीत-तीस फुटांबर येणारी रेषा ती 
मूल रेषा घेतात. आगि हो मूल रेषा समुद्राथ्या मध्यम तपा- 
राच्या वर इतके फूट उंच हे असा शेरा मारून ठेवतात. 
अर्स केल्यानें कोणत्याहि कामाची समुद्रसपाटीपासून किती 
उंची आहे हं समजते. नेहमा पवेतांच्या शिखरांची उची जी 


: सांगितलेली असते ती समुद्राच्या मध्यम सपाटोच्या वर्‌ 


च्छेद पाणसळीच्या दुर्बिणीने ध्य़ांवा लागतो. त्याचप्रमाणे 


रस्त्याची रुंदी किती ठेवावयाची व त्यांच्या भरावाला दोन्ही 
बाजूंना किती ढाळ द्यावयाचा, तर्श्षच मध्ये किती जागा 


सोडावयाची आणि बाजूला पाणो जाण्याकरिता गटारे | 
करावयाची आणि तर्लेच एकंदर जमीन किती घ्यावयाची हे. 


दाखविण्याताठां आड4। छेद (क्रास सेक्शन ) ध्यावा लागतो 
च नकाशांत हे छेद दाजवितांना एक मूळ रेषा(डेटम लाईन) 
काढतात व ती नेडमॉ भूगभोपासून सार्या अंतरावर 
अस्ते. आणि ती वहुतकरून इतक्को खाली वेतात काँ, ज्या 
सवे क्षेत्राचाच छेद घ्यावयाचा असेल त्या स्षेत्रांतील कोण- 
ताहि बिंदु तिच्यापेक्षा नीच अततां कामा नये. व ती 


। आहे 


अशी असल्यामुळें छेदांत काढलेल्या भपृष्टाचा कोणताहि 
बिंदु त्या रेषेच्या नेहमीं वरील चाजूस असतो. व अशा रेषा 


साधारणतः समुद्राच्या मध्यम सपाटीपातून विवक्षित उर्चावर । 


असणारी घेतात. उदाहरणाथ, मुंबईल किंवा समुद्रकांठाच्या 
भागी भूभागाचे उच्चनीचत्व मापणें असेल तर समुद्राची 
मध्यम सपाटी होच मूलरेषा घेतात. व हो मूलरेषा घेऊन 
प्रत्येक बिंदु ह्या मुलरेषेपेक्षां किती फुटांना उंच आहे हँ 
दाखवितात. उलटपक्षी ससुद्रांताल जमीनीची, म्हृणजे बंद्र 
च बंद्रकांठ ह्या ठिकाणी धक्के, जलोसिशक्तिभजक सेतु 
( ब्रेकवॉटर ) बांधण्यासाठी म!पणी करणे असेल तरोहि हीच 
मूळरेषा वापरत!त. परंतु ह्या "ठिकाणी मूलरेषेपेक्षां प्रत्येक 
बिंदु किती खोलीवर आहे हृ दाखवितात, म्हणजे समुद्रच्या 
मध्यम सपाटीपेक्षां ज॑ जे भाग नीच किंवा सखल असतील 


त्या त्या ठिकाणीं घेतलेला छेद ह्या मूळ रेषाच्या खाली इतके 


फूट अशा रीतीने दाखविला जातो [व अशा छेदावर 
घक्क्यांचा पाया ह्या मूल रेषेच्या खाला असक्या फुटांबर 
अरस्तेंच दाखवितात]. साधारणतः समुद्रसपाटीच्या खाला ५« 
फुटांपेक्षा धक्के, गोद्या वगेरे पायांची कामें खोल जात नाहीत 
ब क्रॉकणांतोल इतर भागांच्या मापणाल[ समुद्राच्या मष्यम 
सपाटींची रेषाच उपयोगी पडते. व तत्त्वतः होच मूल रेषा 
अखिल हिंदुस्थानच्या किंवा कोणत्याहि देशाच्या उच्च- 
नीचेत्व मापर्णींत उपयोगांत आणतात. उदाहरणाथ, पुणे 
उच अलल्याकारणाने पुणे येथोल मूळरेषा समुद्राच्या मध्यसं 
सपाटीच्या बर १८०० फूट ठेच असणारी रेषा ती मळ रेषा 
तां येते व अशा रेषांच्यापेक्षां प्रत्येक बिंदु इतके फूर झउ्च 
आहु अहे दाखवितां येते. सावा(णतः अ कोणते कास करणे 
असेळ त्या ठिकाणच्या सखलांत सखल, जो भभाग असेळ 


क्क. 


असुक्क फूट अशी सांगितलेली असते. उदाहरणार्थ, हिमाल- 
याचें शिखर गोरीशेकर हृ एकोणतीस हजार फूट उंच आहे, 
यांचा अर्थ, समुद्रसपाटीपासून इतके आहे असाच घ्यावयाचा. 
कागदावर छेद काढण्याची पद्धति म्हणजेच ह्या मूल रेषेपेक्षां 
प्रत्येक मिंदु किती उंच आहे व त्याचें सापेक्ष भतर ढिती 
ह दाखविणे होय ह्यामुळेच रस्त्याला किंवा छालव्याला 
किती ढाळ दिला असतां प्रत्येक बिंदूजवळ किती खोदाई 
किंबा भराव लागेल हे पथच्छेदावरून समजन येत. 

लांजिट्यूडिन लसेक्‍्शन.-र्‍हीं चित्रित व पथच्छेद, व 
आडवे छेंद कागदावर दाखवितांना भपृष्टावराल त्याच्या 
खऱ्या परिमाणाच्या मानानें त्याचे कागदावरील चित्र किती 
लहान आहे हं द!्खनिणारे व्युत्कमपद ( रेतिप्रोकल )म्हणनेच 
ज्याला प्रमाण ( स्केळ ) म्हणतात तं होय. 

हं ढाळ किंवा चढ ह्यांच प्रमाण अप्नक्या फुटांत एक फूट 
असं म्हणण्याचा प्रघात आहे;उदाहरणाथे,चित्रिताच्या दोनर्श 
फुटांस एक ईंच प्रमाण आहे अस म्हटलं म्हृणजे चोर्वासर्शे 
इंचांस एक इंच अत्ता याचा अर्थ होतो.व यासच एक भागिळें 
चोर्वासर्शेचे प्रमाण असेंद्दि म्हणतां येत. परंतु असं प्रमाण 


| > ववद >! . 6०. अ. त 
लिहण्याचा रिवाज भूगोलाच्या नकाशांतच बहुतकरून वापर- 


तात. उदाहरणार्थ, एखाद्या नकाशाचं प्रमाण जर एकास 
दशलक्ष असें असले तर त्या नकाशांत दोन बिंदू एक इंच 
अंतरावर असले तर ते खरोखरी दह लक्ष इंच म्हणजे ऐशी 
हजार तीनशे तेहेतीस फूट, म्हणजेच १५.८ मेळ, म्हणजे 
सुभारं १६ मेलांत एक इंच अस प्रमाण झाले. जिल्ह्यांचे वगैरे 
नकाशे ह्याच प्रमाणांत काढलेले असतात, आणि इलाख्याच 
किंबा हिंदुस्थान वगेरे देशांचे नकारो, एक भागिलें चाळीस 
लक्ष, म्हणजे त्रेसष्ट मेठांत एक ईंच ह्या प्रमाणांत काढलेले 
असतात. सध्या हिंडुस्थानचे जे नकाशे भपृष्टाकतिदशक 
पहाणी व मापणी य खात्याने ( टोपोग्राफिकल सढ्ह ) काढ- 
लेळे आहेत ते बरोबर मापणी करूनच काढलेले आहेत. 
त्यांच्या नकाझयाच्या पुस्तकांत जे नकाशे काढलेल आहेत ते 
चार मेलांस एक इंच या प्रमाणांत काढलेले आहेत.ह्याच्याहि- 


कू र ः । पेक्षां जास्त बारकाईनं, ज्यांत खडेगांवच्या हद्दी, ओढे, नाले, 
शहर हे समुद्दलपाटीच्या वर १८०० फुटापेक्षा थोड जास्त. 


च 1 भड अ ०) च 
नद्चा, रस्ते, गांवठाण वगेरे दाखविणारे नकाशे एक इंचास 


. एक मेळ ह्या प्रमाणानं काढलेल असतात. ब मंबई, पुणं वगैरे 


सारख्या शहरांचे व लष्करी हृह्दीचे नकाशे मेलास आठ डच 


, किंवा मेलास सोळा इंच ह्या प्रमाणांत सुद्धा काढलेल असतात. 


सुद्दा इतकाच को, जर बारीक सारीक मोहीहि दाखविल्या 
नाज्यात अस ब्यय असेळ तर भूपष्टाबरील छेगत्याहि वस्तूची 


ख्थापतयशासछ्य 
कागदावर काढलेह्या आकारावरून खरी कल्पना येण्यास 
चार हृनारांस एक म्हणजे भेलास सोळा इंच एवढें तरी 
प्रमाण असावयास पाहिजे. आणि म्हणूनच या प्रम्नाणावर 
शहरांचे वगैरे नकादो काढतात. अशा ठिकाणीं देशाच्या 


9 ०. 4 ० 
नकाशाप्रमाणे चाळीस लक्षांस एक ह प्रमाण अथातच उप- | 


योगी पडावयार्चे नाही.कारण अश्या नकाशावर जी दोन गांवे 
चार मेलांच्या अंतरावर असतोल ता सुद्धां > इंच अंतरावर 
बारीक भिंदर्ने दाखविली ज्ञातील. आणि यामुळेच देशाच्या 
नकाशांत ताळुक्याची ठिकाण दाखविणे सुद्धा अवघड जात, 
मग खेडेंगांवची गोष्टच कशाला? 

वर सांग्रेतलेले नकाशे व ळेद इमारतांचे असल्यास ८ 
फुटांस किंवा १० फुटांस १ इंच किंवा २० फुटास १ इंच द्या 
प्रमाणांत ( स्केल मध्यें) काढतात. व रस्ते किंवा कालवे ह्यांची 
१०० फुटांत १ इंच किंवा २०० फुटास १ इंच ह्या प्रमाणांत 
चित्रिते व पथच्छेद काढलेले असतात. परंतु यांच्या निरानि- 
राळ्या बिंदूंची उची दाखवितेवेळी १० फ़टांस १ इंच किंवा 
२० फुटांस एक इंच या प्रमाणांत. पथच्छेदांत अ आडव्या 
छेंदांतहि दाखवितात.अश्या पथच्छेदांत अंतरार्चे माप घेतांना 
एक प्रमाण,तर उंची घेतांना दुसरेच प्राण घ्यावे लागतें.ह्याच 
कारण भूपृष्ठाच्या हपाटीमध्ये भ्रंतराच्य़ा मानानें उंचीत तफा- 
वत फार थोडो पडते. आणि यामुळें दोन्ही पारेमाणे एकाच 
प्रश्नाणांत ( स्केलांत)काढलां असतां चढ किंवा उतार एकदम 
लक्षांत थेत नाही, परंतु तो चटूकन्‌ ध्यानी यादा हा तर हेतु 
असतो. यामुळें उंचीर्चे प्रमाण अंतराच्या प्रमाणाच्या दसपट 
किंवा वासपटहि असते; ह्यालाच अतिदर्शितप्रमाण ( एक्झ्ञा- 
रेटेड स्केल)असं म्हण्तात.व असें करण्याच! नेहमीचाच परि- 


पाठ आहे. यामुळें अंतराचें प्रमाण दोनशे फुटांस एक इंच 


असलें तरी उंर्चाचे प्रमाण दहा फुटांस १ इंच एवढेंच अतत. 
हणी, 

झाल्प्रानंतर किंवा पाणसळांच्या दुर्बिर्णांने उच्चनीचत्व मापल्या- 

नंतर घरी आल्य!वर घेतलल्या मापावरून कागदावर याच ज 

चित्र वठवितात किंवा नकाहया काढतात त्याला चित्रण म्हण- 


र किं 1 २० 
तात. चित्रण केल्यानंतर त्यावर बांधकाम किंवा रस्ता वगेरे । 


कशा रीर्तानें करावयाचा हु ठरचन त्या प्रमार्णे कागदाच्या 
चात्रेतस[गावर ता ता क्राम कशा दिसताल त्याच्या [नर्या- 
भित रषा दाखवितात.नेतर नि्याजित रेषा कागदावर आहेत 
तशा त्या जमोनीवर आंखतात. व ह्यालाच “* आंखणी ? 
( सेटिंग झोट ) म्हणतात आणि ह्या आंखणीप्रसाणंच इमार. 
ताचा पाया अगर रस्त्याची मांडणी अथवा कालव्याचे खोद- 
काम बगेरे करतात. लांब सरळ रेषा जेव्हां जमिनीवर आंख!- 
वयाच्या असतील तेव्हां ते काम कोनमापक दरदर्शक 


( थिभोडोलाईट) दुर्बिणीचिं ऊष्येवळय इच्छित रेषेच्या पात- | 


त ठेवून तिच्या त!हाथ्यान करतात. व अश्या आंखणीमध्ये 
झार फार तर १ मैकांत ३ इंचाइतकी चक असूं शकते 
भाणे सेष्हां मह्ला तरळ रेषेची ळांबी थोडी असेल तेव्हा 


महाराष्ट्राय शञानकोश. (स ) २८५ 
----_------“““-_ः“ः“*आःःः“_------------------------ 


स्थापत्यशास्त्र 


त्या रेषेच्या शेवटच्या खुंटावर एक फूट पांढरा व एक फूर 
काळा असा एकाआड एक रंगविलेला, सरळ देड उभा करून 
चुसत्या दृ्टीने.जमिगावर रघ >ंखतां येते. अद्ा रोतांने दर 
शभर किंवा दोनर्शे फुटांवर खुंग्या मारून सर्बे रेषा भांखतात. 

जेढ्ह्मां रेल्वेच्या मार्गोत वळणे येतात तेव्हां त्या बळणांचा 
षा दुविणोच्या साहाय्यांनच आंखतात. अते करतांना तें 
वळग कितो व्याताचे किंवा त्रिज्येरचे ठेवावयाचे ह मुक्रर 


! करून त्यावरून त्या वळणावर प्रत्येक शभर फुटावराल [बिढु 


वळगण!च्या स्पशरेषेत्त केती कोन करील याचं गणित करून 
त्यावरून त्या बळणावरील दरएक शंभर फरांबरील बिंद 
क्षत्रिनीवर बरोबर आंखतां येतो. किंबा इंच काम बषष्टी- 
यत्राच्य! साहाय्यानोहे करतां येतं. कारण वतुळपीरिधाचा घर्म 
हा आहे क्रां, त्यावरील प्रत्येक बिंदु त्या वतुळाच्या दोन 
बंदूशी सारखाच कोन करता व असा जो कोन असतो तो 
वर्षुळमध्याशीं होणाऱ्या कोनाच्या बरोबर निम्मा असतो 
शभर फूट बतुळखंडाचा त्या वतुळाच्या मध्यविदर्शा 
जर एक अंशाचा कोत होते अज्षेल तर अश्या वळणाला ए 
अशाच वळण असे म्हणतात. व असें एक अंशाचे वळण 
म्हणणच ५७२९ फूट ब्रिज्येचे वळण होय. याच हिशो- 


बान तान अशांचे वळण म्हृणजे १९०९ फूट त्रिज्येच 
वळण ह्वात. अर्शी वळणे नुतत्या सांखळांनें व फितोर्नेहि 
आंखतां य्रेतात. कारण स्पशेरेषेपासून वळणाचा शंभर 
फूर अंतरावरील बिंदु स्पशरेषेपासन कितो अंतरावर 


| झाढे; तसेच दोनशे,तोनशे,वारशे इतक्या फुटांवरोल बिंदंहि 


मापणीवझआांखणी.--पाहणी व मापणा । 


| क'णक[णत्या अंतरावर असतील हंहि गणित करून काढतां 
। यत. आणि तितका अंतर जमिर्नावर फिरताच मापली असतां 
: वळणावरील शभर शभर फूट अंतरावरच बिंद सांपडतात 
अशा रातान रषा आंखल्यानंतर त्या मध्यरेषेच जमीनीवर 
कायमच चिन्ह रहावे यासाठीं सुमारे ६ इंच रुंदीचा चर 
(र्निकिंग ओट) त्या रेषंत करतात. परंतु शंभर शभर फटां- 
वर मारलल्या खट्या [नघून जाऊ नयेत प्र्हणन तेवढ्या - 
रता खुटीच्या आसपासची जागा भात्र खोदोत नाहीत. व 
। अश्या रीठीन जितक्या भेल लांबीचा रस्ता असेल तेथपर्यंत 


' एकसारखा वर खणून जमोनीवरोल मध्परंषेची आंखणी पुरी 
करतात. काम सुरू करात्र्‍रयात बराच झवाधि अस्षेल आणि 
मध्यरषेच्या खुंटया निघून जाण्याचा संभव असेल तेव्हां 
मध्यरषेंच्या दोन्ही वाजूस सारख्या अतरावर मोठमोठ्या 
! मखा मारून ठेवतात. त्या इतक्या अतरावर को, रस्त्या 
काभ पु होईतापयत देखील त्यांनां छडण्याची जरूर पडं 
1 खुणा जेथून वळण सु हात व जथ त सपत त्या 
दोन्ही ठिक्राणाड्रे ठेडव्या ल'गतात. जेव्हां उछयदृशैक 
प्रमाणाचन्ह (बचे साक) म्हणून मोठारू्या मेखा माराव्या 
लागतात तेव्हा त्य! ३ पातून ४ फूर लांब आणि भार इन 
, समचरीरत अश्या अततात आणि त्यांनां म.थ्यावर लाखंडा 
। बिड, वसावेलला अतत दतू अता क| त्या मेखा जोराने 


च्‌] 
(७ । कू द । 


स्थापत्यशातछ्र 


बलवितांना त्यांच्या चिरफळ्या होऊं नयेत. अज्ञा सेखेच्या 
माथ्यावर खिळा ठोकून व तो मेखंत जिरवून त्या खिळ्य़ाचा 
वरील भाग तंच प्रप्नागचिन्ह समजून त्यावर- आंडित दंड 
ठेवतात च पाणसळींच्या दुर्वेणांचे त्याचा उछूय मोनतात. 
अशा प्रनाणचिन्हूरूपी मेखा पुळाची किंवा इतर बांधकासे 
ब्हावयार्ची असतील त्या ठिकणी अवद्य ठेवाव्या लागतात. 
तसेंच रेल्वेच्या कामांत ज्या ठिकाणी रेल्वे लाइनींचा चढ 
किंवा उतार बदलतो अदा! ठिकाणीं मेखा ठेवतात. 
काम करावयाच्या वेळी ह्या मध्यरेषेपासून रस्त्याच्या 
माथ्याची रुंदी उभ्या काठ्या राबवून व दोन बाजूंचे ढाळ दोऱ्या 
बांधून किती फूट अंतरावर जाऊन जबिनीला न्रिळ्तील ते 
बिंदू खुट्या मारून दाखवितात व त्या खुटयांनां ढाळ दाख- 
विणारी दोरी बांधतात व ह्याप्रमाणे भराव कळून घेतात. 
व असा भराव करतांना रस्त्याचा माथा, जितक्या उछूयाचा 
करावयाचा असेल तेथपर्यंत भरावाची जितके फूट उंची 
अत्तेल तितके इंच किंवा त्यांच्या दुप्पट इंच वर ठेवतात. 
हेतु कां पाऊच पढून भराव खालीं बसला असतांहि इच्छित 
उछृयाच्या खाली त्याचा माथा नाऊ नये.तसेंच मध्यरेषेपासून 
दोन्ही बालूंनां जमिनीच्या जितक्या रुंदीच्या पट्ट्या ध्याव- 
याच्या असतील त्यांच्यावर सेखा मारून खुणा करतात 
व॒ दगडी खुट बक्षवित!त. 
जेव्हां खोदाह करावयाची असेल तेव्हां जितकप्रा उंदीच 
खोदकाम व्हावयाचे त्याच्या पलीकडे मेखा भारून त्याच्या 
माथ्यापासून किती फूट खोलीवर रस्त्याचा तळ असावयास 
पाहिजे त्याप्रमाणं पाणसळीच्या दुर्बिणीच्या साहाय्यानें जसि- 
नींत घळ काढून इच्छिव रुंदीचे व इच्छित ढाळ असलेलं 
खोदकाम करतां येत. बोगदे खोदतांना बोगद्याची मध्यरेषा 
नमिनीवर आंखुन त्या मध्यरेषेवरीळ इच्छित बिंदूपाशी 
बोगद्याचा तळ जितके फूट खोल करणे असेल तितक्ष्या 
फुटांपर्यत खोळ उभे घळ पाडतात. आणि नंतर बोगद्याच्या 
दोन्ही तोंडाकडून मध्यरेषेच्या दिशेन खोदाई करतात. 
इमारतीचेनकाशेवअंदाब्षपत्रके. 
कोणतीहि इमारत्त बांधतांना प्रथम तिचे नकाझे करतात. 
ब॒ते वेगवेगळय़ा मजल्यावर उभ्या व आडव्या भिंती, 
दरवाजे, खिडक्या वगैरे किती किती नाडीच्या व काय काय 
मापाच्या करावयाच्या हं दाखविण्यासाठी देगवेगळ्या मञ- 
ल्य़ांचे वेगळे नकाशे करावे लागलात. खरीज दरवाजे, खिडक्या 
व जाळ्या वगैरंची उंचो व मांडणी कशा तऱ्हेची करातर्‍याती; 
त्याचप्रप्नाणे तुळ्या, कड्या क तक्तपोशी वगेरे दरएक मरज- 
हयाची काय मापाची, कसकद्यी करावयाची व छपराच्या 
कैच्या, आढें,पाखाड्या वगेरे काय मापाची कराचयाची,किती 
उंचावर बसवाक्याचा बगैरे दारखतिण्यासाठी इमारतीचे उभे 
ग्ब्वाने स्री 
च बाजून आणणि मार्गे उर्भे रा 


ची 3» की ष्ळ 
असतां कर्शा दिसल, कंगण्या, सुढेप्या, 


खांब, कमानी व 


पददाराट्रीय क्ञानकोळा..( स ल ) २९८ 


ग्टरशटलणा 


स्थापत्य शास्त्र 


। त्यांत वत्तवावयांचे कठडे व पानपट््या वगेरे भाग दरीनी 
कसे दिसतील याचा उभा देखावा ( एलेव्हेशन ) हाहि 
द्यावी लागतात. हे सवे तिन्ही प्रकारचे नकाशे अशा प्रमा * 
णांत किंबा ल्केलावर काढावे को, ज्यांत भिंतीची नाडी, 
। दरवाजे, खिडक्यांची सापे व तुळवंटे, कृड्या,पाटणी, केच्या, 
प!ःखाडया वंधेरेची मार्पे स्पष्टपर्ण दाखवितां थेतील व इमा- 
रतीच्या वेगवेगळ्या भागांची रचनाहि, उभे देखावे, छेद ब 
वेगवेंगळ्य! मजञल्यांचे नकाशे पाहिल्याबरोबर कशा रीतीची 
आहे याचीह वार्ततरिक कल्पना व्हावी. अश्या नकाशांचे 
झाप प्रत्यक्ष लांबी, संदी किंवा उंची यांच्या सुमार १३४ 
इतकी म्हणजे ८ फुटांस १ इंच या प्रमाणांत साधारण 
रातीन दाखवित!त. कांहीं कांही विवाक्षित भागांचे ज्यांत 
बारीक रचना दाखवावयाची असेल अश ठिकाणी ४ फुटास 
१ इंच याप्रमा्ग नकाशे तयार करतात. जाळ्या, महिरपी, 
कमानी, सुढे*्या वगेरंचे आकार त्यांतील खांचाखोचा व ती 
प्रत्यक्ष तयार करावयाच्या वेळीं लागणारी सवे प्लापे दारखवि- 
ण्यासाठी द्र फुटात अर्धा इंच या प्रमाणाचे नकाशे साधा? 
रणतः काढतात. व जेथ दृगड घडणारे पाथरवट व नकशीच 


लांकूडळाम करणारे सुतार अत्ततात त्यांनां कमे कापून त्याबर- 
हुकून काम करण्यास लागणारे पूणे आकाराचेद्ि नकशीच्या 


| 


कामाचे नकाशे तयार करतात नसे सर्वे मापें दाखविणारे नकार 
तयार असले व प्रत्येक प्रकारचे काम कोणकोणत्या नातीचं 
व कत्तकस॑ करावयाचे याची सविस्तर खुलासेवार टांचर्णे 
लिहिलेला असला म्हृणजे तशा छामाल लागणाऱ्या खर्चाचा 
अदाज ( एस्टिभेट ) करतां येतो. खुलासेवार टांचणांत 
कोणकोणत्या प्रकारचा मालमसाला वापरावयाचा व काम 
कश्या रीतीने करावयाचे हृ दाखवावे लागते. उदाहरणार्थ, 
पायांत किंवा जोत्यांत किंवा भिंतीत कोणत्या प्रकारच्या 
विटांचे किंवा दगडांचे बांधकाम करावयाचें, चुन्यांत रेती 
कशा प्रकारची व किती घालावयाची, अस्तरगारी कराव- 
याची असल्यास कोणत्या प्रकारदी कोणत्या ठिकाणी करा- 
वयाची, जमीनी कव! फरश्या कोणत्या नातीच्या व पाटणी 
वंगेरे कोणच्या प्रकारची व ळ!य सापाची, बहाळे, कडा, 
फळ्या, व त्यांवरील जमीनी फरशीच्या किंवा चुनेगच्चीच्या 
करावयाच्या, त्य(चप्रमाणे पाटणी किंवा छत कोणत्या 
जाताचिं ब छप्पर काय मापाच्या केच्यांस व त्यावर कोणत्या 
प्रकारच्या पाखाढी, वासे, रिपा, कोळे किंवा पत्रे वगेरे घाठा- 
वयाचे, त्याचप्रमाणे द्रवाजे व खिश्ळ्या कोणत्या जातीच्या, 
चोकटीचीं लांकढे काय मापाची व झडपा कोणत्य! नातीच्या 
ब किती नाडीच्या ब त्या बसवितांना लोखंडी किंवा पितळी 
सासान वापरावयार्चे,या सवे गोष्टींचा खलाता कराबा लागतो. 
अदाल्षपत्रकें करतांना. प्रत्येंक ज्ञातीच॑ काम नकाशावरून 
ब तपर्हाळपत्रकांवरून किती होईल हे काढावें लागतें. 
उदाह्रणा्थे, पाया भरावयाचे कास किती घनफूट आहे. 
ह काढण्यासाठी प्रत्येक भिंतीच्या पायाची,-ळांबी किती. 


स्थापत्यशास्त्र 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (स ) २८७ 


स्थापत्यशास्त्र 


रुंदी किती व उंची किती हृ एकाखालां एक क्रमवार लिहुन 
एकंदर सर्व भिंताचि, पडद्याचे, जिन्यांचें, पायर्‍्यांचें वगेरे 
मिळन पाय'चें काम किती घनफूट झाले हें काढतात. अशा 


रीतीने पायांतील बांधकासाला किती रुपये. लागतील ह । 


काढतां येते. मशाच रीतार्ने, जोत, मिंती वगेरेंचे काम किती 


घनफूट होईल हृ काढताल, तसंच तुळवट, कड्या खांब, 


लगी, छेच्या, पाखाड्या, आढे वगेरे कामांत किती घनफूट 


लांकूड जाई हे काहून दर घनफुटास ५ किंबा ६ रुपये 


किंधा ळांकडकामाचा त्यावेळीं जत्ता भाव असेल त्याप्रताणें । 


इतंक्‍या ळांकडकासाठा काय खर्चे येईल, गलथे कंगण्या, 
जोते, पानपट्टी वगेरे नर्थे जास्ती भेहनततीचे किंवा कलाकुसरांचे 
काम अलेल तर्थ देर १०० फूट लांबीस असुक रुपये असा 
कामाचा मगदूर पाहून त्याप्रमाणे भाद घालतात तसेंच 
जमोनींची फरशी किंवा भिंतांची अस्तरगारी किंवा कोलारू 


वगैरेचे क्षेत्रफळ काहून दर १०० फुटांस इतके रुपये खच 


लागेऴ हं पाहून प्रत्येक प्रकारच्या कामाला किती रुपये 


लागतील याचा अंदाज करतात. ह॑ अंदाजपत्रक करतांना ' 


पायापासून आरंभ करून नंतर जोते, मग पहिला मजला, 


त्यानंतर दुसरा मजला अशा रातार्ने छपरांपर्येत करावीं लाग- 


णारीं सवे कार्म ओळाने घेतात. म्हणजे कांहॉ 


कार्मे अथवा 


मापें वित्तरून राहण्याचा संभव कसी राहतो. केच्यांनां लाग- | 


णारे लोखंडी सासान पट्ट्या, बोल्ट वगरे किती मण लागेल 
याचा अंदाज्न वेगळा करतात, त्याचप्रमाणं मोठ्या गाळ्यांची 
बहाल किंवा केच्या याहि उचलन जागच्याजागी बसवावयास 


खच बराच येतो, म्हणून अशा अधिक होणाऱ्या खर्चाची 
वेगळी तरतूद केली पाहिजे.अशा रीतीची पूणे माहिती मिळ- 
वून अंदाजपत्रके तयार केली म्हणजे कोणत्याहि कामाला 
शेकडा १०॥५ रुपयाच्या फरकाने साधारण खचे किती 
लागेळ हृ आगाऊ समजते. अशी अंदाजपत्रके केलां म्हणने 
कोणकोणत्य! प्रकारचें किती किती सामान लागेल हं काहून 
त्याप्रमाणें सामान तयार ठेषलं म्हणजे कामावरील माणतांची 
खोटी होत नाही. तसंच अमक्या प्रकारचे घनफूट कास 
करावयास इतके गर्वडी किंवा सुतार, इतके गडी, इतक्या 
बाया किंवा सुल, लागतात हं अनुभवार्ने ठरलं आहे; त्या- 
प्रमाणे तितकी माणसं ठेविला असतां तितकें कास झाले का 
नाहो हें मात्र रोजच्यारोज पाहिले पाहिजे. तसंच अमक्या 
भकारच्या द्रवाज्यांच्या झडपा करावय़ास इतका वेळ 
लागतो हें अनुभबार्ने ठरळ आहे. त्याप्रमाणे तितक्या वेळांत 
कास झाल को नाही हे पाहेले पाहिले. अशाच प्रकारचा सब 
काप छाप्रगार लोक रोजच्यारोज करतात की नाहीं हे रोब 
पहात राहिल पाहिजे. ब अस पहात राहिलें म्हणजे अंद ज- 
पत्रकात धरलेल्या किमतीत बहुतकरून काम हांत. बराबर 


देखरेख नतली तर भंदाजापेक्षां खच किती जास्ती होईल 
बांचा नेप नाही. 


वर सांगितलेल्या इमारतीची मापे दाखविणाऱ्या नकाशा- 
खेरीज ज्या ठिकाणीं ती इमारत बांधावयाची असेल त्याचाहि 
स्थलनिदेशक नकाशा| (साईट फार्म) केळा पाहजे. व त्यावर 
ती इमारत. कोणीकडे तोंड करून, ळल्ली बांधावयाची ह 
दाखावेले पाहिजे या नकाशावर उत्तर दिश्या कोणीकडे आहे 
त्या दिशेची रेषा व साधारण रीतीनं नेहमी वारा कोर्णांकडून 
येतो, निदान पावसाची झड तरी कोणीकडन ळागते ती दिशा 
दाखविली पा(हजे. म्हणजे इमारतींत कोणत्या बाजनें कस 
ऊन येंइळ व ऊन येणाऱ्या खिडक्यांनां झाप वगेरे करावयास 
लागतील को काय व पावदाची झड ज्या बाजकडून लागते 
त्या बाजूला पढव्या आहेत का नाही इं पाहतां येत. तसंच 
जभीनीला ढाळ कोणत्या बाजूला आहे व पावसाचे पाणी 
कोणत्या बाजूला कोणीकडत जार्ते ' इं दाखविणारे उछूय 
(लेव्हूल्स्‌) मांडले पाहिजेत. त्याचप्रमाणं इमारतीच्या आज- 
बाजूला रस्त्त कसत आहेत द त्यांवरून इमसारतोच्या कंपाउ- 


। डांत ( आावारांत) येण्यासाठी झ!पा कोणत्या ठिकाणीं ठेवतां 


येतील,तसेंच जवळपास विहीर वगेरे आहे कॉ नाही व आसं- 
पास इमारती आहेत की नाहीत, असल्यास कोठें कशा प्रका- 
रच्या आहेत व आवाराच्या भोवती सिंती वगेरे घालाव्या 
लागतीळ कीं काय हृ दाखविले पाहिजे. 


कोणतीहि इस्रारत बांधतांना तो छोणत्या ठिकाणी ब 
कशी बांधावयाची हे पाहिल्याने ठरवावे लागते. ज्या 
ठिकाणी कोणतीहि इमारत बांधावयाची त्या ठिकाणी पाया 
चांगला च फार खोल न जातां लागतो की नाही ह पहाबें 
लागतें. नाहीतर पाया भरून काढण्यांतच फार खच होतो 
इस्नारत्त बांधावयाची जागा उंच असन तेथत्त सवे बाजकडे 
ढाळ असावा, निदान इमारतीच्या आसपास पाणी सांठून 
न राहाल अशी तरी तो नागा असलो पाहिले. खेरीन 
इमारतीची बांधणीहि तिच्या भोवतालच्या इमारतोंच्या 
बांधर्णांशी साधारण रीतीने जभेल अशी असावी.माणसं राह 


| ण्याच्या उपयोगासाठी इमारत बांधावयाची असेल व कोणत्या 


बाजूला इमारतार्चे तोंड केळें असतां जास्ती वारा व उजेड 
मिळेल हें पाहून योग्य ती मांडणी करावी लागते. खेरीज 
प्याबयारचें पाणी जवळच मिळते कॉ नाही हेहि पाहिळ 
पाहजे. वहोणतीहि इमारत पूर्वेकडे किंवा पश्चिमेकडे तोड 
करून बांधली असतां सकाळी व संध्याकाळीं तिचा पुढचा ब 
मागचा भाग आांत ऊन आल्याकारणाने तापतो.परंतु पश्चिमे- 
कडून वारा येत असल्यास उन्हाचा भ्रास बराच कमी होतो, 
दक्षिणेस किंवः उत्तरेस तोंड करून इमारत बांधली असतां 
ती उन्हाने तापते नाही व बक्षिणेकडून वारा येत असल्यास 
ती हवाशीर्रीहृ होते. आपल्या इकडे वारा, पाऊस साघारण- 
रातीने दक्षिण व पश्चिप्त दिशांकडून येत असल्यामुळे या 
दोन बाजूंला पडव्या कराव्य़ा लागतात. तशा पडव्य| केल्या 


| म्हणजे उन्हाचा,व पावसाचा त्रास होत- नाही. 


सयांवल्यदास्त्र 


ज्या ठिकाणीं जाग| विपुल असते त्या ठिकाणी एकमजली 
इमारत लोयीचो व स्वस्त पडते. परंतु मोड्या ॥ाहरांत 
थोडक्या जागेत निवीहृ करांबा लागत असल्याकारणानं दोन 
किंवा जास्ती मजल्यांच्या इमारती बांधाव्या लागतात.खरीज 
ल्या ठिकाणची हवा दमट असते अश्या ठिकार्णी वरच्या 
मजल्यावरच निजणें-बसणें असले म्हणजे ज्ञास्ती हितावह 
होतं. कारण खालच्या मजल्यांतील हवा तदे, व शहरांतील 
भाण मुरलेल्या जमीनींतन निघणारी हवा दाषित अस्ते. द 
भपष्ठभागापासन जसनरस नास्ता उंच जावें तसतशी हवेची 
झुद्धता जास्ती वाढत जाते. मजल्यांची इम!रत बांधावयाची 
असली म्हृणजे सवे मजल्यांचा येणार! ज्ञास्ती भार सहून 
करावयाइतका मज्ञबत पाया मिळता ळा नाहो. हृ पाहूल 
पाहिजे. व भिंतारचे बांबकामाहे परके मजबृत,व जितके मजले 
जास्ती असतील तितक्या जास्ती नाडोच्या मितांत तळ 
मजल्याला, त्याच्यापेक्षा कमी जाडोच्या वरच्या मजल्याठा, 
थोडा गाळ! म्हणल्ले १०1१२ फुटांचा असल्यास १ फुटापासून 


१] फूट जाडीच्या अगदीं वरच्या मजल्याला भिंती कराव्या | 


लागतात. तोंच गाळा जर२० फूट असेल तर अगदा वरच्या 
मजल्याची जाडी निदान १॥ फूट तरी ठेविली पाहिभे.इम!र- 
तीला मनले असले म्हणने खालच्या मजल्यांतून पाटणी- 
पर्येत सारछ्या जाडीच्या निती येतात. व अशा भिंतीतून 
पाटणीजवळ हवा खेळण्यासाठी जाळ्या किंवा गवाक्षें ठेविली 
पाहिजेत. खेरोज माडीवर जाण्याचे जिनेहि चढावयास सोईचे 
असले पाहिजेत. इमारत मोठी असल्य!स तेगवेगळ्या भागां- 


तन दोन किंचा जास्त जिने ठेवावत. व अश्या जिन्यांपेकां । 


निदान एक जिना तरी दगडाचा किंवा लोखंडाचा म्हृणजे 
अदाह्य असला पाहिजे व अशा निन्याला इमारताच्या काण- 
त्याहि भागांतून जावयाची सोय असली पाहिजे. 
दिवसा दारं व खिडक्या उघड्या ठेविल्या म्हणजे मनु- 
ष्यांच्या श्वासोच्छूवासाने दूषित कझालेली हवा सहज बाहेर 
निघून जाते व स्वच्छ हवा आंत येते. पण रात्रांच्या वेळा 
जेव्हां दार॑व खिडक्या लाविलेल्या असतात 
निजावयाच्या जागी शुद्ध हवा यावी व श्वासोच्छ्वालानें 
तप्त व दूषित झालेली हवा बाहेर निघून जावी म्हणून 
जमीर्नापासून '५॥६ फट उंर्चावर स्वच्छ हवा येण्यासाठी 
जाळ्या ठेवाव्या ब दुषित हवा निघून जाण्यासाठां पाटणीच्या 
जितक्ष्या होइल तितक्या जवळ दुसऱ्या जाळ्या ठेवाव्या 
नर्थ पाटणा नसेल त्र नुतर्त कोलारूच असेल त्या ठिकाणी 
दूषित हवा निघून जाण्यासाठी जाळ्या ठेवण्याची लरूर 


इमसारतोच्याबांधघकाप्तासलागणारंलासान.--. 
यांत प्रथमतः पाया भरून काढण्यासाठी कराव्या छागणाऱ्या 
कांक्राटळा कोणत्य कठिण दगडाची फोडून तयार केलेला 
स्थडी लागते. जेर्थ खडी मिळत नाह तेर्थे पका भाज- 
ळेड्या विटांच्या 'रोज्यांच्या खडोएचद्या फोडन केलेष्या 


त्यावेळी 


भहाराष्ट्रीय क्षानकोश्. (ख ) २८८ 


स्थापत्यशास्त्र 


तुकड्यांचे कांक्रीट बनबितात. हे कांक्रोट वनबितांना एक 
भाग जता, दोन भाग रेतीमध्ये मिळवून मळून तयार 
करून अशा मळलेल्या चुन्याच्या दुपटोपासून तिपटी- 
पर्यंत खडीच्या किंबा फोडलेल्या रोड्यांच्या ढिगावर 
वाणी शिंपन, ब ते सर्ब मिश्रण कालबून ब खोऱ्याने 
खापन त्या सवे मिश्रणाचा बांगला एकज्ञीब झाला 
झ्हणने पायामर्ध्ये सह्या इंच पासून नऊ इंच पर्येत नाढीचा 
अर टाकन धुमलाने ठोकतात. व असं कांक्रोट दान 
पासन चार फूट जाडीचे तयार झाळू म्हणजे त्यावर 
वायारचे बांधकाम व त्यावर जोते व नेतर त्यावर सिंती 
बांधतात. हे बांधकाम जेथे दगड भिळत असतील तेथे 
दगडाचे व जेथे दगड मिळत नसताल तथ विटाच करतात 

देवळे, मशिदो, राजबाडे वगैरे महत्त्वाच्या इमारतींना 
बाहेरील म्हणज निदान दक्षेनी भागावरील अतिशय कर्ठिण 
हवेने किंवा पावसाने न झरणारा असा दगडच बापरतात. 
भसल्या कामासाठां ठछांब पल्ल्यावरून दगड आणवितात 
अज्ञा रीतीर्ने जयपर येथील संगमरवरी दगड इमारती साठा 
व मूर्तीसाठी दूर दूर अंतरावर नेतात. तसेंच इंटढा” 
सारख्या परद्वीपाहून सुद्धां पुतळे घढावयाजेग संगमर- 
वरी दगड किंवा सफेत, अथवा काळी अशी संगमरवर 
रक्षी भागबोटींतन आणवितात. महाराष्ट्रांत सांवडणारा 
काराचा दगड पुष्कळ देवळांतून वापरलेला आहे. वाई: 
कोल्हापुर वंगेरे ठिकाणी भारशासारखं प्रतिबिंब त्यांत दिल 
इतके घोटन गुळगुळीत. केलेळे खांब वगेरे आढळतात; 
दक्षिण हिंदस्थानांतल्या देवळांतन २५॥ ३० फट लांबीचा 
बहाल, खांब वगेरे,वजञतुंड किंवा प्रानाइर ह्या जातींचे दगड 
वापरछले आहेत. उत्तरहिंदुस्थानांत आम्ना, दिल्ली वगैरे 


' ठिकाणी तांबडे सेकतप्रस््तर ( सेड स्टोन ) व अमदाबाद 


वगैरे ठिकाणीं १००॥१०० मेळांवरूम आणलेले पांढर 
सेकतप्रश्त्तर ( संड स्टोन र वाळचे दगड ) वापरलेले आहेत. 
अशा दगडांच्या इमारता ३००!॥४०० वषाप्वा बांधलेल्या 
अजून अभंग आहेत. 

घटकद्रव्याचुरोधाने दगडांचे तान प्रकार मानतात; 
प्रकार पहिलाः---वाळुकामय ( सिलिशियस ); यांत वेगवें- 
गळ्य़ा प्रकारच, तांबड, पांढरे, व इतर रंगांचे, पाण्यांत थर 
बनून नेतर दाब व उष्णता यांच्या योगाने काठिण्य प्राप्त 
झालेल असे सेकतप्रस्तर ( तैड स्टोन) व महाराष्ट्रांत सांपड- 
णारा अग्न्युत्पन्न इमिञस काळा दगड ( ट्र्यापरॉक) व 


र । दाक्षण हिंदुस्थानांत तांपडणार! भग्न्युत्पत्न ट 
नाही.कारण वरच्या कोलाच्या फटीतून अ] हवा निघन जाते. । न्युत्पन्न बज्ञतुंड(प्रानाई १, 
क क... 


दगड हृ भगभातून ज्वालासमुखा पववताच्या सुखांतन द्रवरूपार्ने 
बाहर येऊन पृथ्वीच्या पृप्रभागानर परदरून थंड झाल्यानंतर 
बनठेण झालळ दगड होत. गारगोटी ज्या सिलिक! नांवाच्या 


। दैव्याची बनलेली अतततेते द्रव्य झा तर्ब दगडांचे सुख्य घटक 


असतत. पत्रकार डुसरा:-मृण्मय ( आजिलशत्त ); लिह्वावया'्या 
पार्नांच्या जातीचे मातीचे बनळेळे पातळ थराचे दृगढ बाण्यांत 


श्थावल्यध्ास्य 


- मद्दास्तष्टीय हात्काशहा. (ख) २८९ 


स्थांप््य€ध्छ्ल 


-पननननमपम्मप्नभपम्म्प्प्प्प्प्प्प्ज्ज्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्क्पच्प्प्स्स-->>>>>>>< 


माती श्थित होऊन तेचे थरावर थर बनतात, नतर उष्णता, 
दाब यांच्या योगाने त्यांचा कठिण दगड बनतों.त्याला नेहम 
पापुद्रे असतात. भशा दगडाच सुख्य घटकद्रव्य चिकण माती 
इ असते.प्रकार तिसरा-चर्णौपलळ (लाईम स्टोन);ईट्दि पाण्यांत 
भोबताळच्या प्रदेशांतन विरून आलेल्य चुन्याचे व तलावात 
कवा ससुद्रात बनलेल्या थराच अतताते.व अश एकावर एक 
घर बसल्यावर त्यांच्यावर येऊन बहळेल्या गाळाचा दाब [कॅषा 
भार आणं जामनाताल उष्णता ह्यांच काय झाल म्हृणजे 
चुनखडीचा दगड बनता असे चुनखडीचे दगड पाोरबद्र 
वगेरे ठिकाणीं प७३ळ रांपडतात व आपल्या इकड चुनखडा! 
म्हणान ज्याला म्हणतात व गजराथ15 कर य रसस्कृतमध्य 
ककर असे म्हणतात (पाकविंळेल्या काजूतारखे (कॅ साखर- 
,.टाण्याच्या आकाराचे ) अश! खड्यांचे अक्ततात. यांच सुख्य 
घटकद्रन्य(चूण)चुना ह असेत मम्नेशिया वचुना याचं बनलेले 
दगड शहाबाद यर्थ सापडतात,त्यात ₹। हाबादी दगड म्हणता 
ताधारण इमारतांनां, फारशी मेहनत न पडतां कॉ दगड 
संहूज घडन वापरता यइल अस दगड वापरतात प्रत मइ- 
तत्वाच्या इमारतांनां चांगल्यांत चांगला दगड शावून काढावा 
गतो.चांगल्यांत चांगला म्हणजेज्या कामाला तो दगड लावा- 
वयाचा अतेलत्याकामाला उपयुक्त असा तो असावा लागती 
उदाहरणाथ, समुद्रांत बांधावयाचे दीपगृह किंवा ससुद्रकांठच, 
धक्का ह्यांनां समुद्राच्या तुफानाच्य़ वेळचे लाटांचे तडाखे 
सोसावयाजोगें म्हणने जुडा (म्राच्ट ) सःरखें काठिण्य 
ज्या दगडांत आहे असे दनड अशा कामाला योग्य होत.परंतु 
ज्या ठिकाणीं बारीक नकशीच, कलाकुसरीचे काम कराव<चे 
आहे अश्या कामाला फार कठिणपण| किंवा आघात सोसण्याची 
शक्ति असण्याची जरूर नाहीं. परंतु साधारण कठिणपथा; ब 
बारीक दाण्याचा ब हवा, पाऊस, वारा, ऊन यांनीं न झर- 
णारा, दृगड असावा लागतो. म्हणजेच त्यावर बारीक नकशी 
करतां येते.म्हणन बंदराच्या धकक्यांनां काराचा दगड किवा 
मानाहट वापरतात. ब नकशींच्या कामाला पोरबंद्री दगड 
किंवा अगद बारीक कणाचे बनलेले सेकतप्रस्तर (संड स्टोन) 
वापरतात.अश्ा महत्त्वाच्या कामा दगडांनां मजबुती असावी 
लागते.व ते पावसाने किंवा उन्हाने झरून न जाणारे असावे 
ते घडाबयासहि फारसे त्रासदायक असतां उपयागाचे नाहात 
जे दगड हृयेनें किंवा वर्षांतपार्ने क्षरून जाणारे नसतात ते 
पाहिजे तितके मजबत असतातच. म्हणून वषांतपसहिष्णुता 
इचे गुण मुख्यतः दगडांत पाहिजे असतो.सिकतापल (सिलि- 
शियस) या जातींत सगळ्यांत कठिण दगड म्हणजे प्रॅनाइंट 
किंवा वजञतुड हा होय.ह! मद्रात इलाख्यांत व उत्तर इृदुस्था- 
नांताहि कांही. कांही ठिकाणा सांपडतो. बुद्धगर्येतील देवळ 
याचे दगडांची बांघळलां आहेत. 
हा दमड फार कठिण व घडाबयात जञाचक असल्यामुळे 
मोठमोठाळे पूळ किंबा समुद्रकांठचे धक्के, अथवा दोपय़ईे 
बांधण्याकडे याचा उपयोग करत|त. वजञतुडा'च्या घष्टकांचाच 


| 


यनळछेला पण थरावर थर असळला बंबूर(नीस)हा मद्रास इला- 
ख्यांत व अबृच्या पहाडांतहि पुष्कळ सांपडतो. पिंवळया व 
काळ्या अअ्रकांचे द॒गढ राजपुतान्यांत सांपडतात ब त्यांचा 
तिकडे बांधकामाकड उपयोग करतात. 

सिकतोपलळापेक्ाच महाराष्ट्रांत सवे ठिकाणी सांपडणारा 
काळा दृगड व कार हे आहेत. ह्या दगडांची,बारीक मोठी ब 
काम करून व घोटन झिलई आणन कोल्हापर, सांगली, वांई, 
या ठिकाणी देवळें बांधलेली आहेत. हा दगड फार मजबत 
ब !टेकाऊ असल्यामुळं मोठाले पल, घरणें,धक्के वगरे बांघण्या- 
कडे त्याचा उपयोग केलेल; आहे. साध्या इमारतीसाठी तर 
तो पुष्कळच वापरत्तात. ह्याची फरशी फार टिकाऊ होते. 
याच दगडांडी खडी करून ती रत्त्यांवर धातलो म्हणने रस्ते 
मजबूत व टिकाऊ होतात. 

स्फाटेकाचे (क्ाटेझ) किंवा गारगोटीचे दगड कांहीं कांहो 
ठिक!णी मिळतात. त्यांचा उपयोग चूणेसंकर (लाइम कांक्रीट) 
करण्याकडे करतात. सिकतोपलाचा भणखी एक प्रकार 
म्हूणजे काठेवाडांत( ध्रांगध्ना )व महिक्कांठा (हिमतनगर) येथ 
सांपडणारे,पांढऱ्या वाळूचे थरावर थर बनून झालेले दगड हे 
होत. हे दगड चांगले मजवृत व टिकाऊ असतात व भ्रमदा- 
बादच्या मशिदी व इस्रारती या दगडाच्या बांधलेल्या आहेत. 
हे दगड बारीक बारीक स्फटिकांचे (क्रिस्टल ) बनले असल्या- 
कारणानें फार मञबृत असतात. त्यांचा सवे प्रकारच्या बांध- 
कामाकडे, फरशी करण्याकडे, फोडून खडी करून रस्त्याबर 
उपयोग करतात. अशज्शा दगडार्चे कोणर्षह्वि बांधकाम कर- 
तांन| त्यांचे थर उभे न येतील अशा रोतारने ते बसवावे लाग- 
तात. कनोटकांत कांहां ठिकाणी मृण्मय दगड सांपडतात. हे 
बहुतकरून नीळसर काळ्या रंगाचे असतात, त्यांच्या फरशा 
बनवितां येतात च पातळ कापले असतां लिहावयाच्या स्लेर 
पाठ्य! बनवितात.ह्यांचा उपयोग कधीं कर्धी छपरावर कोशछांच्या 
ऐवनी घालग्याकडेहि करतात. 

तिसऱ्या प्रकारचे दगड म्हणजे अर्णापल हे होत. ह्या 
जातीच्या कोणत्याह दगडावर कोणत्याहि प्रकारचा सौम्य 
अस्लडरव टाकला अततेतां सुरसुर आवाज होऊन फस येतो.हा 
कत्त म्हणजे त्या दगडांत असलेल्या कबोश्लाचेच युडचुडे 
होत. कोणत्याहि अम्लाच्या योगानें या दगडावर परिणाम 
होतो. तशाच प्रकारचा परिणाम हे दगड भाजले असतांहि 
होतो; महणजे उष्णतेच्या योगाने त्यांतील कबोम्छ सवे निषन 
जाते व त्यांला कळीच्या चुन्याचें रूप येत. अशा प्रकारच्या 
दगढांतल] आंतशय 1कमतवान दगड वख्हटला म्हृणजे सगम- 
रंवरी दगड होय. हा दगड पांढरा, काळ| किंवा वेगबेगळ्या 
प्रकारच्या रेषा च पट्टे किंवा चित्रातिचेत्र रंगांचा असा 
सांपडता. ह्यांपेका अगदा शुभ असा दगड असेळ त्याच्या 
मूर्ती, पुतळे बगैरे बनवितात. व बारीक नकशीदार कामे 
कठडे, फरक्षा वगेरेहि करतात. संगमरवरी दगड फार कठिण 
असल्पासुळे ब त्यांतील कण कार सूळ्म असल्याकारणाने 


स्थापत्यदास्त्र 


महाराष्ट्राय क्षानव्हींश. (स ) २९० 


त्यावर उत्तम प्रकारची झिलई चढते. व तो रंगीबेरंगी 


निळत असल्यार्ने त्याचे कझिलईदार खांब बनवितां येतात. व 
तक्षाच प्रकारची सफाईदार फरशीहि बनावितां येते. सगम- 
रवरी दगड!चा चुरा भाजला म्हणजे त्याचा शुद्ध कळीचुना 
तयार होतो. संगमरवरी दगडांपेक्षां कमी कठिण अले 


चर्णोपलाहे कांद्दा कांहीं ठिकाणीं निळतात व त्यांचा साध्या | 


इमारतींत पुष्कळ उपयोग होतो. हा दगड सिंध-देद्राबाद 
वंगेरेकडे पुष्कळ सांपडतो. याच्यापेक्षांहहि मऊ जातीचा 
चूणीपल असतो. आपल्या हरकडे त्याला पोरबंद्री दगड 
म्हणतात. ह्वा दगड चुनखडीच्या अण्डाकुृति रव्यांचा 
बनलेला असतो वझ हाहि भाजला असतां त्याचा 
कळीचुना तयार होतो. हे दगड फार मऊ अतल्याकारणाने 
करवतीने कापतां येतात व मुंबईतील बहुतेक मोठ्या इमार- 
तानां ज्या ज्या ठिकाणीं नकशीर्चे काम केळे आहे त्या त्या 
ठिकाणी हाच दगड बापरलेला आहे. याच्या इतका मऊ व 
ज्यांत बारीक नकरशादार काम करतां येईल असा दु्तरा 
दगड नाहीं म्हणून पोरबंदरहून ( ५००1६०० प्रेळांवरून ) 
हा दगड नह्ाजांतून आपल्याकडे आणतात. 
मेंभ्नेशिया व चुना यांचा सिळून झालेला दगड आपल्या 
इकडे शहाबादी या नांवानें ओळखला जातो. हा दगड 
भाजला असलां मेंश्नीशयायुक्कत कळीचुना बनतो. परंतु 
मे्लीशयाच्या योगाने हा चुना कममजबूत होतो. ह्या. दगड 
पाण्यांत बनलेला असतो व याच्या लाद्या दिवा फरशा एक 
इन्ब जाडीच्याहि मिळूं शकतात. ह्यांच क्धां कधीं बारा 
इंच जाडीचेह्ि थर सांपडतात. हा पापुद्यांचा किवा थरांचा 
बनलेला असल्यामुळे एळपासून सद्दा इंचपर्येश्त वाटेल त्या 
जाडीचे दगड काढतां येतांत. प्रत्येक थराचा तळ व माथा 
दोन्ही सपाट व गुळगुळीत असतात. हा बराच काठिण पण 
कांचेसारखा ढिसुळ दगड असतो. हा फरशांच्या कामाला 
फार सोईचा असल्यामुळे रेल्वेतून ५०० मेलपर्यंत सुद्धा नेतात. 
साधारण जातीचे सिकतोपल व चृ्णांपल यांचें वजन दर 
चनफुटाला १४० पासून १६० पांडांपर्यंत अस्ते ब कारीच्या 
दगडाचे वजन १८० पोंड असतें. ग्वाल्हेरकडे एक प्रकारच 
सिष्हतोपल मिळतात. त्यांची मोठमोठी बहाळे, इमारतीसाठी 
बापरताल. ह्या बह्वालांची लांबी १५ फूट,रुंदी ९ इंच व जाडी 
२४ इंचांपर्यंत असते ब अज्ञा बहालावर १२ फूट लांबीच्या, 
१८ इंच रुंदीच्या व तहा इंच जाडीच्या फरशा पसरून गव्बी 
तयार करतात. दक्षिणेस त्रिचनापक्लीकडे लवूर जातीचे दगड 
सांपडतात व सद्रासकडे वंज्रतुंड ( प्रानेट ) सांपडतात. 
दुसरेही सिकतापल व 'चूणीपळ तिकडे सांपडतात. ब 
आअक्या. दगढांची तिकडे मोठमोठी प्रसिद्ध देवळें बांघलेली 
आहेत. तिकडे. अशा दगडांची बहालें २०२० फूर 


लांबीची, च त्याबर फरशा १०॥१२ फूट लांबीच्या व दौढ 


पाळून दोन फूट रुंदीच्या, लह्दा इंच जाडीच्या तिकडे दापंर- 
लेल्या. आहेत. आग्रा व भअरतधूर इकडे तांबड्या रंगाचे 


स्ंथापत्यशां छा 


सिकतोपल सांपडतात. व ते बारीक कणांचे व फार कठिण 
नसल्याकारणाने तिकडे ते इसारतीख्या कामाला फार वापर- 
लेले आहेत. महाराष्ट्रांत काळे काराचे दगड सर्वे ठिकाणी 
सांपडतात. मुंबईच्या दीपग्रहाळा ह्या जातीचे दगड-एक 
एक दगडाचे वजन ३ टन अते मोठमोठे दगड-वापरलेळे 
आहेत. हे हू झि 


हे दगड वेगवेगळ्या रंगांचीह्यह मिळतात. मुंबईत 
कुल्यांजवळ पिवळ्या रंगाचे व कांही ठिकाणी हिरवट काळे 
ब कांद्दी ठिकाणी निळसर काळे सांपडतात. हे दगड फार 
कठिण अक्तात. यामुळे त्यामध्ये पाणी फारच थोडं जिरते. 
यांचं विशिष्टगुरुत्व सुमार ३ असते, म्हणजे दर घनफुटार्चे 
वजन १८१ पासून १८५ पोंडपर्यंत असतें. | 

आपल्या इकडे सांपडणारा ग्रानाईट रायच्र, सुनिराबाद, 
झिवपुरम्‌, वगेरे निजामहेद्राबाद इलाड्यापैको, तसंच खाना” 
पूर, नगरगल्लो, हीं बेळ्गांव जिल्ह्यांतील गांवे,कारवार जिल्ह, 
तर्झेंच गोध्रा, पॅचमहाळ वगेरे ठिकाणी सांपडतो. व ता. 
दगड इंग्लंड फिंवा स्कॉटलंड वगेरे देशांत सांपडणाऱ्या 
ग्रानाहटच्या इतकाच किंवा अधिक मजबूत असतो अस 
आढळून आलें आहे. ग्रानाइटचे वजन साघारणतः दर घन” 
फुटास १६५ पोंड असतें. कु 

आपल्या इकडील ग्रानाईटचे दगड दर चौरस फुटास 
साळारदी ते चोर्वांसर्शे टन वजन आले असतां चुरले जातात. 
काराच्या दगडांपैकींह्रि कांह. ठिकाणचे उत्तम जाताच 
नमुनेहि इतका भार सहन करूं शकतात. परंतु साधारणत* 
सुंबडेजवळ किंवा पुण्याजवळ सांपडणारे कारचे दगड द्र 
चोरस फुटावर तीनशे ते पांचर्शे टन भार आला अती 
चुरळे जातात. चिंचवडाजवळ सांपडणारे काराचे दगड ने 
पुण्यास चांगल्य! कामासाठी वापरतात ते हृर चोरस फुटावर 
खुमारें ४३० टन म्हणजे दर चौरस इंचास ३ टन भार 
आला असतां चुरळे जातात. 

पोरबंद्री दगडार्चे वजन दर घनफुटास सुमार ११” 
पौंड असर्ठे. व तो पाण्यांत भिजवून ठेवला अत्ततां स्वतःच्या 
घन्नफळाच्या विसाव्या भागाइतर्के पाणी शोधून वेतो. 
हा दगड दर चोरत फुटावर १३० ते १५० टन म्हणजे दर 
चौरस इंचास सुमार १ टन येवढा भार आला अंसतां 
चुरला नातो. परंतु हा पाणी शोषून ओला झाल्यावर दर 
चौरस इंचा अर्धा टन हूृतका भार आळा असतांहि चुरला 
जातो.हिंमतनगर येथील पांढरा सिकतोपकू दगड दर चौरस 
फुटावर ३२० टन भार आला असतां चुरला जातो. 
प्रांगध्रा येथील सिकतापल ह्याच्यापेक्षां थोडे जास्त मजबूत 
असतात. कडाप्या येथील स्लेर्टांचे दगड वजनांत दर घन- 
फुटास सुमारें १६५ पौंड आणि मनबुतीत दर चौरस फुटास 
खुमारं १००० ते १५०० टन भार आला असतां चुरतात. 

र ५ सहन करण्याच्या ' शक्तीसबंधानें पद्दातां कोणतेहि 
सिंकतापळ (सँड स्टोन), 'बूर्णापळ (हाईमस्टोन) किंवा सृण्मथ 
अस्तर (स्ळेटी)ह्या उत्तम प्रकारच्या जाती असल्या तर, तर्सेचं 


रथशाकस्यशा स्त्र 


महाराष्ट्रीय शानकौशं. (स ) २९१ 


स्थापत्यशास्त्र 


नसन ा०-०००--------->>->>>>>३:-->>>>>* 


काराचे किंबा प्रानाईटचे भूगभोतून वितळून वर आलेहे दगड 
हे दर चौरस इंचावर निदान दोन टनांपेक्षा कमी भाराने 
बहुर्धां चुरले जात नाहींत. व कांही कांही उत्तम जातीचे 
दगड ३ ते ५ टन भर पडला असतांहि चुरले जात 
नाहीत. मथिताथे इतकाच को, दर चौरस फुटास ३०० , 
टनाचा भार आला असतां साघारणतः चांगला दगडाहे 
युरला जाईल अर्से समजार्वे. व पोरबंद्री मऊ दगड १०० 
टन भारानेंहि चुरले जातात. नुसत्या शुद्ध सिमेंटच्या विटा 
केल्या असह्यातर दर चौरस फुटास ३५० टनाने व १ भांग 
सिमेंट, २ भाग रेती व ४ भाग खडी यांचे केलेले सिमेंट 
कांक्रीट, वर्त आळून ६ ते १९ प्रहिंने झाल्यानंतर वरच्या 
निम्मे म्हणजे दर चौरस फुटास सुमार॑ १७५ टन इतक्य! 
भाराने चुरेळ. विटा आणि शिर्मेट यांचें बांधकाम सुमारें । 
७० टनार्ने आणि विटा आणि चुना यांचें बांधकाम दर । 
चौरस फुटास २५ टन भार आल्यात चुरतें. सळलेष्या 
चुन्याच्या विटा केश्या असतां त्या द्र चौरस फुटास २७ते 
४० टन इतका भार आला असतां चरून जातात. 

वर अ दगडांचे वगैरे चुरून जाण्याचे भाराचे परिमाण 
दिलें आहे त्याच्या निम्म्याइतका भार पडळा असतां त्यास 
तडे किंबा भेगा पडूं लागतात. आणि साधारणतः जेवढ्या 
भाराने दगडार्चे काम किंवा विटांचे काम चरून नाण्याचा 
संभव असतो त्याच्या सुमारें दशांशच भार येहेल अशा रातीची 
भिंतीची वंगेरे जाडी ठेवतात. 

बांधकामासाठी लागणारे दगड:-- मुंबई इलाड्यांत 
पुढ॑ लिहिलेले दगड वापरतातः काळा दुंगड किंवा 
कारी दगड; हा दगढ महाराष्ट्रांत बहुतेक ठिकाणी 
सांपडतो. व गुजरार्थेत महो नदीच्या कांठीं ष॒ काठेवाडांत 
राजकोटजवळहि सांपडतो. हा लोखंडासारखा काळा असतो. 
ह| भृगभीतून ज्वाछामुखीच्या द्वारें बाहेर पडणाऱ्या उष्ण 
प्रबाह्ी पदाथांचा बनलेला असतो. यांचे समकोनी अष्टवेलू 
असे सुळके सांपडतात. महाराष्ट्रांताल मोठमोठाले किहे, पूल, 
देवळे ष मोठाह्या इमारती वहुतकरून याच दगडाच्या 
बांधलेश्य. आहेत. हा दगड अतिशय घन असतो. व 
त्याचे विशिष्ठयुदत्व सुमारे ३ आहे ह वर सांगितलेंच आहे. 
ह्या दंगडाचा एक जात्त्ती निळसर प्रकार मुंबईत सांपडतो. 
तो दर चौरस इंचास ४॥ टन भार पडला तरीहि बरला 
खात नाह्टी. त्याचाच एक कमी निळसर प्रकार सांपडतो. तो 
दर यौरत इंचास ९ टनाचा भार आला तरी चरला जात 
नाही. ह्याचेच हलक्या जातीचे दगडहि सांपडतात, ते काम 
करावयास सोपे असतात; परतु थोड्याच वर्षात झरावयास 
लागतात. मोठाश्य। गुं्या दगडांतून फोडून काढलेले दगड 
क्घी कधी थोड्याच महिन्यांत झरूं लागतात व त्यांचे पापुदे 
सुटतात.चांगळा कारी दगढ कठिण,उजळरंगांचा किंवा | 
दार, फोडला असतां साफ व कठिण अशा कणांचा,हातोडीने 


हृलक्या प्रकारचा असला म्हृणजे मरु,मातट रंगाचा असतो. 

सुंबहेजवळ कुली व नालाड येथील खाणीतून पिंवळ्या 
रंगाचा कारीचा दगड निघतो. तो दर चोरस इंचावर ४ 
टनाड्या वजनानोहिे चरला ज्ञात नाहीं. हा सुंबईत 
पृष्कळ इमारतींना वापरळेला झाहे. पुणें जिल्ह्यांतील 
तळेगांवाजदळ एक जातीचा तांबूस कारीचा दगड सांपडतो. 
गुजरारथेंद अमदाबाद जिल्ह्यांत अमदाबादेपासून सुमारे 
५५ मैलांवर हेमनगर (हिंसतनगर) येर्थे साधारण कठिण 
बारीक पोगरावा, पांढऱ्या रंगाचा सिकतोपल ( सँड स्टोन) 
सांपडतो. हा द्र चौरस इंचावर २। टन इतका भार आला 
तरीहि चुरला जात नाही.हा काम करावयासहि सोपा आणि 
पाऊस व ऊन लहून करून कार वर्षे टिकण[रा भस्ल्यामुळे 
अमदाबाद येथील सुमारें ४०० वषाच्या जुन्या इमारती, 
राजवाडे, मश्ीदी, देवळें वगेरे इसारतीनां हा वापरला आहे 
व हा अजूनहि चांगल्या स्थिर्तात असलेला आढळतो. 
अशाच प्रकारचे दगड काठेवाडांत प्रांगध्रा तस्थानांतहि 
सांपडतात.व ते अमदाबाद येथेंहरि इमारतीस वापरले आहेत. 
हे दगड रंगाने व गुणार्ने हेमनगर दगडांसारखेच आहेत. 
हे द्र चौरस इंचावर २॥ टन भार आला असताईे चुरले 
ज्नात नाहद्वीत. 

पोरबैद्री दगड:--हे सूक्ष्म शिंपांचे आणि स्फटिकोंच्या 
कणांचे,चुना ह्या संयोजक द्रव्याने बद्ध असते चर्णीपल ( लाईम 
स्टोन) आहेत. हे दगड, बारीक पोगराचे, चांगल्या रंगाचे 
आणि लोणा न लागले असावे. हे दगड दर चौरस 
हंचास दोन हजार पोंड म्हणजे दर चौरस फुटास 
सुमारे १२५ टन इतका भार आला असतांहि चुरळे जात 
नाहांत. ह्यावरून ते दर चौरस फुटाल २०-२५ टन भार 
येत असला तरीहि वापरण्यास हरकत नाही. हे दगड नक्षी 
खोदण्यास वंगेरे फार सोपे असल्यामुळे व पाऊस आणि ऊंन 
सहून करणारे असल्यामुळे त्यांचा मुंबईस व इतर ठिकाणीहि 
नक्षाकामाकडे फार उपयोग करतात. 


प्रानाहूट किंवा वश्ञतुडः-_हा दगड गुजराथेत कांही 
ठिकाणीं, मोगलाईत आणि कनोटकांत सांपडतो. पण तो 
कठिण असल्यामुळे काभ करावयास फार अवघड असतो. 
हा दर चौरस इंचावर ११ ते १६ टन भार असतांहि चुरला 
क्षत नाहीं. 

लॅट्राईट-जैबुरी दगडः-हा दगड सुण्मय असून यांत 
लोखंडाचा बराच भाग असतो. यासुळे तो गेरूच्या 
रंगाच! असतो. त्यांत भोके फार असतात. यासुळें तो 
कपच्या कामालाच उपयोगी पडणारा सलेतो. पूल किवा 
झोठ्या इमारतींत तो वापरंतां येत नाहो. असा दंगड बेळगोंड, 
रत्नागिरी, धारवाड, कारवार जिल्हा व महाबळेश्वर येथ 
सांपडतो. ह्या दगडांची खडी फार उत्तमं होते. ह्या खडीचो 


मारे असतां खथुखण आवाज मिच्षणारा असा भसतो. हा । केलेला रस्ता फार सऊ १ गुळगुळीत होतो. यासुळ त्यावरुंब 


(4 


स्थापत्यव्ांस्त्र 


महष्राट्रीय ज्ञांनकोडदा. (स) २९२ 


स्थापत्यशाळा 


जनावरांनां व माणसांनां चालण्यास ता फार सुखावह वाटतो 
तर्सच गाड्या किंवा मोटारी य़ांनांहि फार सोईचा वाटतो. 
मात्र ह्यावर जड ब आश्षें भरलेल्या गाड्यांचा फार राबता 
असल्यास त्यावर छौकरच चाकोऱ्या पडावयास लागतात 
चर्णाप (लाईम श्टोन):--'मोगलाईत शहाबाद त तांड्र 
येथे अस्ने दगड सांपडतात. व ते फरशीकामास फार सोईचे 


असे मिळतात. फरशीसाठां असं दगड १ इंच, 3१॥ इच 
किंब| २ इंच नाडाचेहि मिळतात. व बांधकामाला ३ इंचां- 


पासून १५ इंच जांडीचे वाटेल तेवब्या आकाराचे मिळतात. | 


चणोपकछांत संगप्रवरी दगडहि येतात. ह्यांनां उत्तम 
पॉलिश किंवा झिलट्ट देता. येत असल्याकारणारचे यांचा 
उपयोग देवळांच्या फरशा वंगेरे कामाकडे करतात. 
हे द॒गढहि दर चोरस इंचावर २। टन भार आला तरी 
चरले जात नाहीत. व सिकतोपलहि साधारणतः इतक्याच 
मजबुर्तांचे असतात. 
या चरीळ कोधशत्याहि दगडांचे बिनघडीव बांधकाम 
केलें तर त्या बांधकामाची मजबुती, चांगल्या माठलेल्या 
नुसत्या दगडाची म्हणन, दर चोरस इंचास किंवा चोरस 
कुटास ज मजबुतीचे परिम!ण वर दिलेले आहे त्याच्या 
इतकी त्याच दगडाच्या डबरबांवकामाची मजबुती असते. 
कारींच्या दगडाचे वजन दर घनफुटास सुमारें १८० 
पेंड असतें. त्याचप्रमाणे चौक किंवा खडरचें १२०, कांक्रोटचं 
१२० पासन १५० थोंड, प्रानाइटर्चे १६८ पोंड, चर्णीपल 
(लाईम स्टोन) चं १३९ पॉड, संगमरवरी दगडाचे १६९ पोंड 
सिकतोपल (सॅड स्टोन )चे १२७ पॉड, व स्लेटचं १७३ पोंड 
असते. 
तसेंच विटांच्या बांधकामाचे वजन दर घनफुटास १२० 
पोंड, कच्या विटांचे १३१० पोंड, दगडार्चे बांधकाम १५६ 
पोंड, रा इन्‌ फोसे छांक्रीटचें १५० पोंड असते. 
तसेच चिकणमातीचें वजन दर घनफुटास या प्रमाणांत 
१२० पोंड, रेताड मातीचे १०० पोंड, भ्रथाव्हृल गोट्यांचे 
११० पोंड, क्राऊन ग्लासचे १५७ पोंड, साधी कांच १६९ 
पोंड, मळलेला चुना १०९ पोंड, प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस ५० 
पोंड, नदीची रेती ११७ पोंड ब मोठे गोटे(सिंगळ)८८ पोंड. 
कठिण खडक फोडून काढावयास सुरुंगाची जरुरी पडते. 
सुरुंगाच्या भोकांमध्ये पाहेल्याने दारू घालतात. त्या भागा 
पासून खडकाचा उघडा भाग म्ह्णजे ज्या बाजला सररुंगाच्या 
घडाक्याने दगड फुटून निघतील इह्हूणजे ज्या बाणळछा 
स्या खडकांची कम्तोतकमी जाडी असेल अशा ठिकाणी हू 
कप्नातकम्नी अतर जर २ फूट असेल तर . पाव पोंड म्हणजे 
दोन छटाक दारूळागते, हूच ४ फूट अतर असेलतर २ पोंड 
म्हणज्ञे १ जेश्‍ व ८ फूर असल्यास १६ पोंड म्हणने ८ शेर 
दारू लागते.भाळकांत दारू भरल्यानंतर दारूमध्य कड्याच्या 
बातीच म्हुणज डांबरबत्तीच टोक बसवून ब त बालीच कड 
उलनडून नलर त्या बातीभोबती बासछाची मा.१, दूर वेळेस 


ते भोक इंच दीडइईंच भरेल इतकी घालन, जशा रोतीने खुरुगाचे 
भोर तोंडापर्टेत भरून काढतात. हे ठोकतांना ठिणगी पडू 
नय म्हृणून पितळी गजाने ठोकण्याचें काम करतात. 
पोलादी गञ्ञ वापरला आणि तो रेतीवर किंवा खडकांच्या 
बाजवर जोरानं आपटला तर चकमकीस!रखी ठिणगी उडून 
दारू पेंटण्याचा तंभब असतो. म्हणूनच पितळ वापरावं 
लागतें 

दृगढाच्या खाणीः---दृगड कठिण असून निकोप असावा 
त्यावर चिरा, डांग, शिरा व भंगीर तसावं.रंग सारख| असुन 
सफाईंद।!र असावा. इमारतीकरितां लागणारे. दगड व्ह॒णज 
गुंडे, पाटथर, ठोकळे, खांडक्य़ा, तोडी, व डबर वगेरे ज्या 
चमन्साचे पाहिजेत त्या नसुन्याबरहुकूम खार्णावरच 
साधारण घडवावे. डबर मिळ्तीळ तितक्रे समचतुष्काण थराचे, 
बाजूस सपा2,चांगल्या दुमाल्याचे व विशषष अडचण न पडता 
उचलण्याजोग असावे. ओबडधोबड, सारख्या थरास निरुप- 
योगी व एकतृतीयांश घनफुटापेक्षां कमी घनफळाचे दुगड 
कामावर आणु नये. पोरबंद्री दगड चांगल्या रंगाचा असून 
त्यांतील कण बारीक असावे. त्यांत क्षार असतां उपयोगी 
नाहीं. खरखरीत कणाचे व काळे डाग असलेले पोरबँद्री 
दगड इमारतीकारितां नापसंत होत 

सुरुंग लावर्णेः--सरुंगाची दारू वापरून खाणीतून दगड 
काढतात तसंच बेंदळोच्या दारपेक्षां ८ पट जारान 
फुटणाऱ्या डायनामाईटची काडतुत सुदुंगी पहारंने पाड 
लेल्या भोकांत ठांसन आणि त्यावर धडळन्‌ भडकणारी 
किंवा बार होऊन उडणारी केप व डाभरबत्तो बलवून 
ती उडवितात. हो. डायनामाईटची काडतुते २ प्रकारची 
बाजरांत मिळतात.त्यापैका पाहिल्या प्रकारची 2 इंच व्यासाची 
आणि ३॥दंच लांबीची व ५ तोळे दजन असणारी व दुसऱ्या 
प्रकारची १ इंच व्यासाचीच ३॥ इंच लांबीची आणि ५४ तोळे 
वजन भरणारी अलतात. आणि त्यांचे ५ पोंड वजनांचे पुडे 
मिळत!त. आणि असे १० पुडे घातलेल्या पेट्याहि मिळतात. 
व अश्या ४० पेट्या किंवा २००० पोंड झाले म्हणजे डायना” 
माहेट्चा १ टन झाला असं म्हृुणतात हा काडतुसं भाकांत 
बसावितांना  काडतस भोक!त्त ठेवन त लांकडी रुळाने घट्ट 
दाबून वसावेतातं. आणि जितक्‍या वननाचा. बार भरावयाचा 
असेल तितका काडतुसे एकामागून एक भोकांत उतरवून व 
दाबून बसवितात. ही जसवितांना नुसत्या दाबाचाच उपयोग 
करावयाचा व तोहि लांकडी ळळार्सने ( लोखंडाच्या किंवा 
कोणत्याहि धातूच्या सळइंने नव्हे ) सगळी काडतुसे जाग्या” 
बर बसविर्ला म्हणजे बार होऊन उडणारी अश्टी केप हळव 
दाबन खालील डाइनाम़ाहेटला चिकछटेल अदा बेताने बसवि- 
तात ( ठोकतां उपयागी नाही ). केप बसाविल्याभतर तिच्या 
बरच्या वाजरा सुमार « इंवपर्यंत कोरडी माती दाबतात. 
गतर भोंकाच्या वरील भाग माती ठांसन भरून काढतात. 
हे सुदंग ळावण्यासाठी भोके पाडावयाची ती ५ ते ६ फूट 


स्पावकाधछ ____._ ४ स्या 


ह टन 


खोलीपर्यंत ) इंच व्यासाची. पाडतात, त्यांची खोली, सड- 
कावा पष्टभाग त्या भोकांपासून कमीतकमी ।जतक्या अत- 
रावर असेल तितके फुटच सुमारे ठेवतात. ज्या ठिकाणा 

क फोडन काढण्यास एका भौकांत घातळेल डायनाभाईंट 
पुर हात नसल तेथ जवळजवळ दान [कवा तान भाक 
पाडन हिशोब्रार्ने जितके पाहिजे असल त्यापेक्षा जास्ता डाय- 
नामाइईंट घाळून या तिन्हा भांकाताल डायतामाहइट एकदम 
उडेल भरा! रातान त्यांच्या बत््या जोडून त्यांचा बार उ३उ- 
बितात 

डायनामाईेटच्य़ा भोकाचा वरील भांग भरून काढण्यासाठी 
विकणभातीच वापरली पाहिजे अर्भ नाहीं, साध्या पाण्यानाह 
भोक भरून काढले तरा चालत, पण अन्त करतांना बत्ता 
आगि भड! होणारी केप यांच्या तांध्यांत पाणार्‍न शिरेल 
अशी. व्यवस्था करावी लागते. अर्से करावयाला कालटारमर्ष्य 
कळीचुना घाऊन.त्या दाट 'मश्रणाचा बत्ती व केप यांम- 
थील सांध्याडा लेप विल! असता पाणी सांध्यात |शरत नाहीं 
या मिश्रणाचा लेप [देल्यानंतर फडक गुडाळन दोररांचे २-३ 
अडे देतात 

एखाद्या. भोंकांतील बार कोणध््याहि कारणाणे उडावयावा 
राइंला तर जुन्या भीकाला हात न लावतां त्यापासून ६ 
इंचांबर निराळें भोक पाडून त्यांत डायनामाईंट घाढून त्याचा 
बार उडविला म्हणजे जुन्या भकांतील डायनापाइटचााद्द 
बार उडतो. डायनासाईट तापरतांना अतिशय काळना 
घ्याबी लागते. थोडा निष्काळजीपणा झाला तरीहि धडाका 
होऊन प्राणहानि होण्याचा सेभव अतो. 

नोबलर्ये. पाहिल्या सैबरचे डायनामाईट ग्रॅनिटिक 
जातीचा खडक फोडण्यास उपयोगांत आणलं तर लाइन ऑफ 
डीस्ट रेशिल्टंट धडाका होण्याजोग्य़ा बाजूचे कमीतकमी 
अंतर्‌ जर २ फट अत्तेल तर एकतुर्तायांश पोड, ४ फूट अतल 
तर एकपण!क दोनतत्ताब्ांशा पाड, व ६ फूट असेल तर ४॥ 
पोंड सम्ाराये लागते असे आढळून आले आहे. हे ममाण 
खडकाचे एकच तोंड उघड असंल त्यावळस लागत खड- 
काचा कोपर म्हणजे २ तडे उघडा असतील तर त्या वळला 
याच्या समारे अध्यांचे डायनासाईट लागते. गव्हा दगडाच 
मोठे गुंडे केडावयाये असतील तेव्हां शुंड्याच्या द।नतृतो- 
यांश खोळीपर्थंत भोक पाडन .डायनाभ्राइट उडविळ असता 
४ फूट खोलीला संभार ५ ओल डायनामाइईंट लागत.डायना- 
माईटबा भाव दर पोंडात १ रु. १२ आणे याप्रमार्ण साधा- 
रणत: असतो आणि त्याच्या केरपांना दर राकड। २॥ ये.ते 
१४ फूट. ठांबांच्या तांबडया - (कवा पांढऱ्या वत्त्यांना ७ 
आण्यांपासन ११) आण्यांपर्थत किमत पडते 

 बिटाः--ज्या ठिकाणी दगड मिळत नाहीत त्या ठिकाणी 

बांबकामासताठी विटा वापरतात. म्रातीचा गारा करन काह! 


दिवसपर्यंत तो भिजत ठेवन व पायाने तुडवून चांगला 


महाराष्ट्रीय ज्ञानको&. (स ) २९२ 


जाडी 


स्थापत्यशास्त्र 


नेत्तर त्या जपीनीबर वाळावयास ठेवत!त. त्या थोड्याशा 
वाळल्या ब कठिण झाल्या म्हणजे त्या कोडावर ठेवतात 
व पुढ उपड्या वाळू देतात. विटांची . मार्त! फ़ार ।चकण 
असतां कामा नये. चिकण असली म्हणजे विटा तेडकतात 
व रेताड असली तर विटा फार ढितूळ होतात व जाह्तता 
आंच लागली असतां विघळून त्यांचे खंगर भनतात म्हणून 
थोडी रेती. असलेली चिकणमाती विटांना चागला; त्तींत 
चुनखडीचे कग असले तर भाजलेल्या विट! भिजवल्यावर 
हे कण फुटून व फुगूल विटा फुटतात. विटा करावयाच्या 
वेळी माती विटाळ्यास चिट नये म्हणून दर चेंळी विटा- 
ळ्यांतून पाण्याचा बोळा फिरवितात. व ज्या फळ्य!दर 
त्या बनवावयाच्या अत्ततील त्या फळ्याची वरचा बाज 
रंधन साफ केलेली असावी. त्या फळ्याळा वीट चिकटू नये 
म्हणन पाण्याचा बोळा फिरवितात किंवा रंतांचा पातळ थर 
त्यावर पसरतात. बिटा वाळन तयार झाल्या म्हणजे त्याना 
*ळच्च्या' विठा म्हणतात, व ज्या ठिकाणी त्यावर पाणी लाग- 
ण्याचा फारसा संभव नाहो अशा ठिकार्णी किंवा इसारतीचा 
भार त्यावर येणार नाहो अशा पड्या वगेरंच्या कामास त्या 
बापरत!त. खास कमावलेल्या पांढऱ्या मातीच्या भेड्बाच्य़ा 
भिंती महाराष्ट्रांत पुष्कळ ठिकाणी करतात. व ळांहीं ठिकाणा 
भुडेकोटांनां व गांवकुसांनांहि अशाच मकारची माती. वापर- 
लेली असने. हो माती. साधारण पावसाने धुवून जात नाददी 
इतकी मजबृत व चिकग असते. जुन्या सुशकाटाच तटहि ह्या 
झातीच मोठ्या जाडीचे केलेले अतत, व ज्य, ठिकाणी कठिण 
दगडांचे किंव। विटांचे कोट, नोफेच्या गोळ्यांच्या तडाख्याने 
फुटून जाऊन कोटांत खिंडार पडत असत अशा ठिकाणी हे 
मातेचे जाड कोट टिकाव घरीत अतत. कारण त्यांच्या भु€- 
भुश्षीतपणामुळे तोफेवा गोळा आला तरी, ती सिंत फार 
असल्यामुळें ज फुटला, तो तिच्य़ा पोटांतच गहून 
जात असे. 

साधारण रीतीचा घरं, अशा भेंड्यांचा किंव] अश, प्रका- 
रच्या मातीत तोडी किंवा साघे दगड बसवून तयार केलेली 
अस्तात.व वरच्य! पटडेचा कित्रा कोलाराचा भार तुळयावरून 
खांबावर, खांबावरून खालच्या जोत्याप्रेत पोंचविलेला 
असतो. व अशा रीतीर्ने या कच्च्या सिंतावर कोणत्याहि 
&कार्णी एक!च निद्वर भारन आल्याकारणाने त्या टिकत!त. 

विटा करणे:--ज्या मार्तीमर्ष्ये "िवणपणा कमी व वाळाहे 
कसी असते अश्ली माती अथव। नदी किंचा नाह्याचा गाळ 
विरा पाडण्यासाठी शोधन काढावा. त्य़ांतीळ झुडपांच्या 
किंवा गवताच्या मुळप्रा, जाडी व भरड वाळू आणि कंकर 
हॉ घुद्ल अगर अन्य रातीने.क'हून टाकानो, पलत $लल्या 
मातांडा नारा करून फावड्याने ( खालबर करावा. व तो 


" सांगला तडवावा. सवड असेल तर पादताळ्य़ाच्या आंत 


माती खणन काढावी ब कांहो महिन तशीच उघडी पडू द्यावी 


मळून नेतर विराळ्यांत बात दाबत विटा पाडतात. व'| परंतु असे न करवेल तर मतचा चागला गारा कडुन त्यात 
नू 


स्थापत्यशास्त्र 


महाराष्ट्रीय शञानकोढा. ( ल ) २९७४ 


स्थ्षापत्बद्यार्न 


णी पाहिज तितके घालून उपयोग करण्यापूर्वी निदान ८ 
ताघतपर्यंत तों फावड्याने खालीवर करावा. व साच्यांत घाल- 
ण्यंजञोगा चिंवट होईपयंत तुडवावा. तयार केलेल्या मातीचा 
एकजीव व्हावा व तौ माती ताच्यांत घालण्याजोगी घट्ट 
असादी. खाऱ्या पाण्याच्या आत्पातची नश्वीन विटांकारेतां 
अगर्दी नापसंत होय. मातीत कोणत्याहि प्रकारचा क्षार 
असतां उपयोगी नाहो. विटा करतांना विटाळ्यासत माती 
चिकटू नये व्हणून किंचित्‌ स्वच्छ बारीक वाळू अथवा भट्टी- 
तील राख टाकावी. ळिंवा विटाळें पाण्यांत वुचकळार्वे. नंतर 
घळ्लली माती विटाळ्यामध्यें खूप जोराने बसवावी व कोन- 
कोपरे दावावे. याती जितकी घट्ट अलेल तितकी बरी. विटा- 
ळ्यांतीळ फाजील माती काढण्याकरता लाोखडाची पट्चे त्या- 
वर्‌ फिरवावी. विटा फळ्यावर करर्णे चांगल. चार पांच विटा 
काढल्या म्हणजे विटाळ घुवावे. पाडलेल्या विटांच्या कोर| 
चांगल्या बारीक व सरळ असून त्या चौरस अलाव्य़ा. विटा 
पाडल्यावर त्या रचतांना व उचलतांना त्यांचे कोनेळोपरे 
खराब न ह्वोऊं देण्याबद्दल विशेष छाळजी घ्यावी. लोखंडी 
विटाळ पाव इंच जाडोच अतावें. व त्याच्या तळास्त व बाजुस 
पोलादाची पट्टी अतावो. अक्ला विटाळ्याचा आकार लांकडी 
विटाळ्याच्या आकाराप्रमनार्ण बदळत नाही. व थोडी डाग- 
डुजी लागून त अदमां '५ लक्ष विटा पडेपर्यंत टिकर्ते. निर- 
निराळी माती भाजून व वाळून किती आकुंचित होते याचा 
अनुभव वेऊन पहावा. विटा वाळतांन! वाऱ्यांत ठेपस्या तर 
त्या तंडकंत!त. म्हणून वारा न लागेल अश्या पडवीत त्या 
वाळबाव्या, विटा भाजण्यासाठी जळण वाळलेले अत्ता. 
विटा भाजणेः-विटा भाजण्याच्या साच्या भट्ट्या असतात 
त्यांत विटा भाजून झाल्या'म्हणजे भट्टी निवाल्य़ावर त्यांतून 
त्या काढतात. परंतु नवीन प्रकारची गोल भट्टी ( बुलची 
चरावी भट्टे ) केली असतां रोजच्यारोज १० हजार विटा, 
एक चिमणी किंवा घुराडे करून व सुमारें २० खण करून 
रोजच्या राज काढतां. येतात. या भट्टीत रोज नव्या विटा 
करून एका बाजूच्या खणांत भरावयाच्या भाणि दुसऱ्या 
बाजूच्या एक खणांतून भाजून पक्क्या झालेल्या विटा काढा- 
वयाच्या अर्स अखंड काम चालतें. अशा भट्ट्यांतून, याच्या- 
पेक्षांहि जास्ती विटा रोज लागत असल्यास दोन चिमण्या 
किंव घुराडी करून व सुमारें ३० फुटांपयत भद्टोची रुंदी 
वाढवून भट्टी बांधिली अलतां त्यांतून वाटेल तितक्‍या जास्ती 
विठा रोज निळे शकतात 
अशा भद्यांची चित्रणी सुमार ३५ फूर उंच ठेवतात. व 
ती,ओतीाव बिडाच्या बेठकीवर बत्तवितात आणि हो बैठक 
बाढाळी फिरवितां यावी म्हणून तिच्या खाळीा चाके बसवि- 
छेळी असतात. जेव्हां दोन चिमण्या किंबा धुराढी असतात 
तव्हा: त्याची उची सुमारे २५ कूट ठेवतात. अक्या भश्चत 
की विटा वाळल्यानेतर योग्य रातीने भरतात 
नतर सुमार १५० मण दगंडी सोळता, १४ भिंतींच्या 


हि... 


अट्टीोंत किंवा २५० मरण कोळता, २४ भिंतीच्या मट्टींत आग 
सुरू करण्यासाठी घालतात, व अशा रीतार्ने वेगवेगळ्या 
खणांतीळ विंटा लागोपाठ मानण्यार्चे काम चाल 8बतात. 

हृ भाजण्याचें काम बाभळीची लांकडें नाळनहि करतां 
येतं. अशी ब[भळीची लांकर्ढ द्र हक्षार विटांनां सुमार 
अघी टन साध्या भट्टीत लागतात. आणि अशा साध्या भट्टीत 
१ हज्ञार कौलांनां १॥ गाढी साधारणत नळण पुरते. 

जास्ती पक्के काम करावयाच म्हणजे भाजून कठिण केलेल्या 
विटांचा उपयोंग करतात.नव्या प्रकारच्या विटा ९ इंच लांब, 
४॥ इंच रुंद व २॥ इंच जाढ,त्या भानल्यावर व्हान्यात भक्या 
वेताचे विटाळे बनवावे लागते. त्या चांगल्या भाजल्या म्हणजे 
एक रंगाच्या,तांबड्या, चारी घारी सारख्या,वाषाबिल्या म्हणने 
खणखण वान्षणाऱ्या असाव्यात. व साधारण रीतीने त्यांचा 
कठिणपणा इतक अत्तावा की, नस्त्नाने त्यांच्याबर चरा पड 
नये. वरील मापाच्या दर हजार विटांनां बांधन काढलेल्या 
बंद भट्टीत चांगल्या भागावयारत सुमारें भर्घा टन म्हणने 
बैेगाली १४ मण वाळलेले लांकूड किंवा ७ मण दगडी कोळता 
लागतो. विटांचा भाव दर हजारी सध्यां (१९२५ ) २१-२२ 
रुपये पडतो. व नळीच्या कोळांनां भाव सुमार ४॥॥ रु.हजारी 
वडतो.उघड्या भद्षीत किंवा अव्यांत बिटा भानह्या तर गळण 
नस्ती लागतें. खेरीज त्यांत कांह्दी विटा पिवळ्या रंगाच्या 
म्हणजे कमी आंच लागलेल्या, कांही जा€ती भांच लागल्या” 
मुळें खंगर बनळेल्या अश्या सांपढण्याचा संभव असतो. कमी 
आंच लागलेह्या विटा पिंवळ्या रंगाच्या, नरम असतात, त्या 
पाण्यांत घाळून ०वल्य| असतां झरावयास लागतात. ब इमार- 
तींत हवेच्या ससगोत असल्या तर्‌ हवेतील क्षाराच्या योगा 
त्या फार लबकरझरूं लागतात.नास्ती उष्णतेन नेव्हां विटांचा 
खंगर बनतो त्यावेळी ५॥७ विटांचा मिळून एक गोळा बनतो. 
व खंगर कठिण असल्यामुळें रस्त्याकडे यांचा उपयोग करतां 
येतो. परंतु कोणत्याहि भर्श्ीत खंगर किती निघेल ह आगाऊ 
सांगतां येत नसल्यामुळें रस्त्याच्या कामाला खंगरच वापरीन 
अर्स म्हूणर्ण तडीस जात नाद्दी. आपल्या इकडीळ चांगल्या 


'बिटांचें वजन द्र घनफुटाला १०० पासून ११२ पोंढ असलं 


आणि त्या द्र चौरस इंचावर ९०८ते ९५० पोंड इतका भार 
आला असतां त्या चुरून फुटून जातात. सिंधकडील विटा 
फार मजबूत असतात व त्या १२६ंच लांब, ६ इंच रुंद व 
२॥॥ इंच नाड अशा असतात. एक $भार ८०० पासून 
१००० विटा एका दिवसांत विटाळ्यांत घाळून पाढूं 
शकतो. 

कल्याण येथील किंवा बिलिमोरा येथोल विटांमध्यें 
त्यांच्या वननाच्या सुमार पष्ठांशाइतक पाणी मुरते. कल्या” 
णच्या विटा दर चारस फुटास ४७ टन भार आला अक्षता, 
म्हणजे दर चोरस इंचास सुमारे एकतृतीयांश टन भार आला 
असतां चुरल्या जातात. वरतु बिळिमोराच्या विटा दर 
चौरस इंचास अर्था ढन भार आल अलतां चुरतात 


स्थापत्यशा्ञ 

विटांची हो जी मंजबुती सांगितली आहे त्याच्या साघा- 
रण निम्यानें वीट-चुन्याचे बांधकास केलें असततांत्या कामाची 
मजबुती होते. म्हणजे कल्याणविटांचे बांधक!म सुभार॑ 
२१ टन वजन आळ असतांच चुरल जाते. यावरून अस 
निघतें को. कल्याणार्वटांच्या कामावर दर वोरत फुटास 
२ ते ३ टनांपेक्षा जास्ती भार येऊं देऊ नये. 

अळीकडे रेती आणि चुना यांच्या विटा बनवुं लागले 
आहेत.ह्या विटा रेती व विरविलेला चुना याचे बरोबर मिश्रण 
करून बनविलेल्या असतात. आणि त्यांवर अतिशय मोठा 
दाब घालन व पाण्याच्या वाफेचा त्यावर परिणाम होईल 
अशा प्रकारच्या पेटींत घाळून त्या तयार करतात. त्यांचा 
आकार ९>%४३> २१.१ हंच म्हणजे नेहमी वापरल्या 
जाणाऱ्या विटांइतकाच साधारणतः असतो. त्या, रेती आणि 
चुना यांचे नीट रीतीने मिश्रण करून आणि नंतर हु मिश्रण 
विटाळ्यांत घालन विटेवर दर चौरस इंचास ५ हजार ते ८ 
हजार पौंड इतका भार येईळ अशा रारतानें दाबन काढून 
भतर त्या विटा पेंटींत घालन त्या पेंटींत जोराची वाफ 
सोडन त्या वाफेची क्रिया त्यांवर होऊं देतात. ह्या मांत 
सोडलेल्या वाफेचा दाब दर चोरस इंचास १२० पोंड इतका 
असता. आणि असा तों दाब १ तासपर्यंत कायम ठवतात 
अस केले म्हणने आंतील विटा अतिशय मजबत होतात 
रेती वापरणं ता दर चोरत इंचास २५०० छिद्रे असणाऱ्या 
चाळणीतून चाळलेली असावी. व तो दर चौरस इंचास 
१० हजार छिद्रे असणाऱ्या चाळणीतून 
१५ भागांपेक्षा जास्ती चाळून जाईल इतकी मोठो असलो 


पाहीजे. व तिच्यांत क्षार असतां उपयोगी नाहो. चुना | 


वापरणे तो दिंपांचा किंवा सुरती चुन्यासारखा आुद्ध असा 
असावा. कोरडी फका (चुना) व रेती हां दोन्ही मिळून 
दभर भाग घेतली अततां त्यांत ७॥ ते १२॥ टक्केपर्यंत 
म्हणजे सुमारे एकत्रयोदश्ांश ते एकअष्टमांशांपर्यत वजनांत 
चुन्याचे प्रमाण असावे. ह्या विटा वाळलेपर्णी एक हजार 
णसून अट्ठावीसश पोंड एवढा भार दर चौरस इंचावर आला 
तरी चुरून जात नाहीत. त्या ओल्या केल्या असतां त्यांची 
मजबुती सुमार पावपटीरन कमी द्वोते. त्या स्वतः'च्या वजनाच्या 
सुमार दशांशाइतके पाणी शोषून घेतात. 

कोणत्याहि बांघकामाळा दगड किंवा विटा द्वा एकमेकांनां 
जोडण्यासाठी व त्यांचा एकजीव करण्यासाठी चुना किंवा 
सिमेंट यांचा संघानद्रन्य म्हणन उपयोग करतात. चुना 
हणजे कोणताहि चूरणॉपल, म्हणजे चुनखडीचा दगड भाजून 
ब [व्रवून तयार केळछेली पुढ होय चुनखडी म्हूणजे कळु 
शियक्नत नांबाच्या रासायनिक द्रव्याचा कबोम्लाशीं संयोग 


होऊन बनलेळा पदाथे होय. चुनखडी भाजली म्हणजे 

उष्णतच्या योगाने कब[म्ल वायुरूपारने निघन जातें व 
१. 

कळीचुना अवशिष्ट राहता. संगभरवरी दगडाचे ( शुद्ध 


जुन्य़ाच्या दृणहाचे ) तुकडे, त्यांतीळ सब कग्रोम्ळ निघून 


मद्दाराष्ट्रीय ज्ञान% ४. (सख) २९० 


स्थापत्यशात्त्र 


नाईल इतके भाजले म्हणजे त्यांच वजन ७ छट(ऊ राहते. 
झहणज्ञे प्रत्येक शेरांत ९ छटाक कळीचुना व त्तात छटाक 
कर्बाम्लळ इतकं असते. उष्णतेच्या योगानं कळीचुना व 
कबाम्ल यांचा संयोग झास्यामुळे कळीच्या चुन्यांत एक 
प्रकारचें वाय ( विरी ) म्हणजे नळाळपणा येतो. हा. जळाल- 
पणा किंवा विरो ह्या चुन्याशां इर्वेतीलळ कर्बाम्लावा 
संयोग झाला म्हणजे नाहीशी होते. चुन्यांत पागी 
। ( ३ शेर कळोच्या चुन्यांत १ शेर पाणो या प्रमागांत ) 
घातलं म्हृणजे त्या दोहाच रासायनिक मिश्रण तयार 
होत. व हो रालसायानेक क्रिया फार थोड्या अवकाशांत 


। झाल्याकारणाने फार उष्णता उत्पन्न होते. कॅल्शियम ह्या 


धातूचा अणुभारांक(अंटॉमिक्‌ वेट ) ४० आहे, व ऑक्सिजन 


। ( प्राणवायु ) याचा अणुभारांक १४ आहे. संगभरवरो दग. 


दर ठौकडा ' 


| च. > य >. >2___-2. 
। डाच तुकड यांचा रासायनिक घटला म्हणज &छलळ्रोयम- 


(खट)चा एक परमाणु, म्हणज्ञे ४० भाग व कझर्बांचा एक 
परभाणु म्हणजे १४ भाग व ऑओंकितजनचे ३ परमाण 
महृणज्ञे ४८ भाग म्हृणजे १०२ भागांपेका कवाम्लाचे 
१४--१६>२ ४६ इतके साग केले म्हणजे कळीचा चुना 
म्हणजे खप्र ५६ भाग झ्हृणजे 9३०२ इतक दगडाचे 
वजन असलें तर त्यांपैकां ५६ भाग कळी चुना असतो; 
म्हणज्ञे द शेरास ९ छटाक अस्त झाळ. व खप्र - ५६ 
भाग कळी चुन्यांत पाणो उप्र 
कळीचुन्याच्या 


२--१६> १८ भाग म्हणजे 
वजनाच्या 2 घातल म्हणजञ्ञ उज्ञितचर्ण 
( कॅल्शियम हायडरेट ) म्हणजे उज्तित चूणे होतें. व नेतर 
| त्याच्याशी हृर्वेतील कबाम्लाशी होतांना पाणी 


| संयोग 
। निघून ज्ञाते. व कॅलशियम कार्बोनेट बनतो. व अक्षा रीतौनें 
त्याचं मूळच रासायानेक रूप त्याल! प्राप्त होतें ब यामुळे 

त्याला दगडासारखे काठिण्य प्राप्त होतें. शुभ्र संगमरवरी 
दगड व खडू हे चुन्याच्या दगडाचे म्हणजे कॅल्शियम कार्बो- 

नेटमय आुद्ध स्वरूप होय. चर्णोपलाचा दुसरा प्रकार म्हणजे 
| चिरोडी नांवाचा आओ पदार्थ बाजारांत मिळतो तो होय. 
| ह्यालाच इंपरजीत जिप्सम असे म्हूणतात. हया दगड भाजला 
। असतां हछस्टर आफ पेरिस म्हणून जी बाजारांत शुभ्र 
| रंगाची पूड मिळत ती तयार होते. हिची ओतन चित्रे 
। वगेरे करतात, ह्या छस्टर ऑफ पंरिसमध्यें पाणी घाळन 
! त्याचा सांधे बेद करण्याकडे किंवा ठल्यांत ओतून चित्र 
। करण्याकडे उपयोग करतात. कारण काँ, ते ठश्यांत ओोतल्या- 
। बराबर लागलाच काठण हांत. हा पदाथ ुद्ध चुन्यावर 
| गेधकास्लाची रातायानिक क्रिया होऊन तयार होंत असतो. 
| ह्याचेहि एक प्रकारचे सिमेंट किंवा संघानकाम्ल द्रव्य तयार, 
। करतात. परंतु तं वापरण्यास फारच अडचणीचे असतें. 
। कारण ते भिजविल्यावर थोड्या वेळांत अतिशय 
कठिण होऊन जाते. खडूचा किंवा संगनरवरी दगडाचा 
भाजलेड! चुना वाळू घाळून मळून तयार देला व काांत 
| बापरल्ञा तर त्याळा कठिण होण्याला हबेतीळ कबांम्लाची 


स्थापत्यशास्त्र 


“>> 


जरूर असते व म्हणन तों पाण्यांत किंवा ज्या ठिकाणी 
त्याला हर्वेतील क्बाम्लळ मिळावयाचा नाहीं अश्या ठिकाणीं 


वापरळा असतां घट्ट किंबा कठिण होत नाहीं, आणि 
म्हणूनच अला चुना थोड्या उंचीच्या पातळ सिंतीसाठी 


वापरला त्र त्यांतील पाणी लवकर वाळून जात अलल्यासुळे 
त्याची राखेसारखी भुकी द्वोते व त्याचे सांधे खचू लागतात 
त्याच्या उलट, रुंद पाया करून व आओलळ॒ असलेल्या 
पायांत तो. वापरला म्हणजे त्याळा ळर्बास्ल न मिळाल्यावुळे 
तो तसाच ओला व म्रऊ राहतो. म्हणून अद्या पायाच्या 
कामाला चनखडीचा म्हृणजे अज्ठाद्ध किंवा साण्माश्रित चूर्णी- 
पलाचा चुना वापरतात. ह्या चुन्यांत, ओलींत किंवा पाण्यांत 
कठिण होण्याचा फार थोडा गुण अक्तो. ह्या सुणाची 
अभिवाद्दे होण्याकारेतां चुहा व माती. नियमित प्रमाणांत 
मिलळन व त्यांचे गोळे बनवून ते भरद्चींत घालून भाजतात 
व अतर देळन बारोक पीठ करतात. ह्या पिठाळाच लिमेट 
किंबा संघानक म्हणतात. अशा लिमेटम्ध्ये पाण्यांत काठण 
होण्याचा गुण वूर्ण आणल्यासुळे त्याचा उपयांग पुलाचे पाद, 
समुद्राचे धक्के गगैरे ठिकाणी करत!त. कंकर,किंवा चुनखडीच! 
दगड म्हणजे बहुतकरून चुन! व माती यांच्या मिश्रणाने 
झालेला असतो. व त्यामुळेच तो कोणत्याहि ठिकाणीं वापरा- 
वयास सोयीचा पडतो. यांत शुद्ध चुन्याखरीजञ सिलिका 
म्हणजे लेकतद्रव्य (म्हृणजे पांढरी चकचकणारी वाळू ज्याची 
बनलेली असते तं द्रव्य ), अल्युमेना अथव। शुद्ध मुत्तिका 
( अल्युभिनभ धातूचे भस्म.), मेझेशिया अथवा मझ घांतूचे 
भस्म ( दिवाळीत विनसारखा स्वच्छ प्रकाळ पाडणाऱ्या ज्या 
तारा मिळतात त्या मम्न घातूच्याच असतात व त्या नाळ- 
ल्यालंतर जी पांढरी पूड दोते तेच म्रॅम्ने्िया अथवा दभ 
मृतिका होय),लोहृ अथवा लोखंड १ पेगल(मँगेनींज)नांवा चा 
तांबस वातु इतका द्रब्यें अत्ततात व त्य़ांच प्रमाण चनख 
डीच्या दगडाच्या वननान्या एकदकांशापासून त तान- 
दक्यांशापर्यंत असत. जव्हा एकदक्यांशाइतकांच वरोळ दब्य 
एखाद्या चुनखडींत असतात तेव्हां अशा चुनखडीपासून 
केळला चुना पाण्यांत घातल्यापासून पंघरा-र्वास दिविसानेतर 
साधारण साबणाइलका कठिण होतो. हेंच प्रमाण 2 इतके 
असेल तर्‌ तो ६ पापून ८ दिबलांत बराच कठिण होतो च सहा 
माहिन्यांत मऊ दगड हतका कठिण बनततो. बरीळ पदार्थाचे 
प्रशषाण चुनखडीच्या इतकें असेळ तर त्याचा चुना २ पासून 
४ दिवसांत घट्ट बनलो व एक महिन्यांतच पुष्कळ ६ठिण 
होतो. व इतके प्रथाण अत्तणारी चुनखडी कांही कांद्दा ठिकाणी 
निळते. ह्यापक्षा लवकर कठिण हाणार सयाजक द्रव्य (लिसेंट) 
स्वाभा!तिक अनबस्थत मिळत नाह. ते मुद्दाम तयार करावे 
लागतं वते वर सांगितल्याप्रमाण माती ब चुना यांचे गोळे 


टं) 


बनवून भाजून तयार करावे लागते. अशा संयोजक सिप्तेंट-- 


दरव्याप्रध्ये ७३ पासून निमझ्य़ापर्यंत मण्पयद्रव्ये असतात व 
बाकोचा जुना असतो. कथा कथी चर्मारनात सांपडणाऱ्य! 


महाराष्ट्रीय शॉनकोळा. (खख) ९९ 


स्थापत्यशास्त्र 


जट 


चूर्णापळांतहि वरोल प्रमाण आढळतें. व त्यापासून केलेल 
संग्रोजक्त द्रव्य़ भाजून तयार छेल्यानंतर पाण्यांत घातले 

असतां थोड्याच मिनिटांत घट्ट द्वोते. विळायतेहून येणार 

संयोजक द्रव्य भथवा पोटेलंड सिसेंट हु आठ किंवा ९७ 
। भाग खडु ब दोन भाग पुराने वाहन आलेली मातो (ह्या 
यातांत ७० भाग मृतिका व ३० भाग सेळतद्रव्य असत ) 
| ह्यां बनावलेळ अतत. ड्रॉ द्रव्ये म्हणजे खडू व मात्तिका 
दळून त्यांचे पीठ करतात व हे मिश्नणा बाहूत्या पाण्याच्या 
नळांत पडेळ अथी व्यवल्था केळली असते. ह्या वाहत्या 
पाण्यावराबर हृ मिश्रण वाहात जाऊन साठ फूट लांब, ८० 


| 
| 


फूट रुंद व ३ फूट खोल अशा टांक्यांत जाऊन सांठत. व त 
वाळ्ल्यानंतर भट्टीत घाळून एक कोळशाचा थर ब एक मिश्र 
णांचा थर;पुन्हां त्यांदर कोळ्यांचा, व मिश्रणाचा असे थरावर 
थर घालुन त्यांला खूप आंच देतात,ती इतकी की, ते मिश्रण 
विरघळून त्यांचे लहान लहान खडे बनतात व नंतर ६ 
विरघळलेले खडे किंवा खंगर पोलादी चरकळांत घालन त्यांच 
अगदी बारीक पोठ बनवितात. ब हे पीठ लांकडी पिपांना 
आंतुन कागद लावून त्यांत, दर एक पिपांत ४ घनकूट पीठ 
भरून कंद करून परदेशी पाठवितात. ह्या लयोजक द्रव्याला 
णी लागूं न देतां ठेवळे तर ते पुष्कळ दिवस टिकते. 
पाण्यांत मिजबिल्यानंतर लवकरच कठिण होत. असल्यास 
ओल्या जागेत बांधकाम करण्याला ब अस्तरबारी छरण्याला 
कार उपयोगी पडते, व ह्यांत कोणतेंड्रि उद्भि् वाहू शकत 
नाही. हे. वाहत्या पाण्यांत उपयोगांत आणतां येत नार्ही, 
कारण तं लावल्याजरोबर कठिण द्वोत नाहो. पण जर दोन 
दिवसतपर्येत पाणी वाहुर्ण वंद केळं व बेळे ठेव तर तेवव्या 
अव्धांत ते बरेच कठिण होतें व नतर साघारण प्रवाहानॅटि 
त वाहून जात नाही. ह्या त्याच्या गुणामुळे पुलांच्या वगेरे 
पाथांथर्ध्ये त्याचा उपयोग करतां येतो. 


अक्षा पायामध्ये भोवताली पेट वगेरे केळी असल्यामुळं 
पाणी जेठेंच अस्ते व त्यांत सिमेंटचे कांक्रीट ह अलाद्‌ तळाशी 
नेऊन सोडतात व अशा रैतोर्भे शिर नाहून ल जातां त्याही 
पाण्यांत कठिण होण्यास अवतर मिळतो. ह्या त्याच्या गुणा” 
मुळे जललंचयार्ची, पुढाच्या पायाची ब घाण पाणी सांचवा" 
वयाच्या टांक्या वगैरे ठिकाणी यांचाच उवयोग करतात. 
ह्याचे क्तयोजक गुण फार अस्ल्यादवरणानें त्यांत ३ पटीपासून 

पटीपर्येत रेती खपते व ते. खाऱ्या पाण्यांतहि मिळविले 
असतां त्याच्या मजबतात कमीपणा यत्त नाडी. एरवीच्या 
चन्याळा पाच खार पाणी चाढत नाह. हल्लीं करणी, पोर” 
बंदर वगेरे ठिकाणी शलिर्मेट करण्याचे कारखाने निघालेले 
आहेत बव त्यांत त्यार होणार सिमेंट परदेशी सिमेंटच्या 
बरोबरीचे असते च ते. भावाळाहि तारस्त्रेंच पडतें. मद्रास 
कडोहे. अश सिमर तयार हाते. ते 9 नार्पे चना व ५-मारप? 
मात! णाठून भाळ करून भाजून तयार दरलात श्र 


स्थापत्यशास्त्र 


नहरराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (स ) २९७ 


स्थापत्यशास्त्र 


' असतां त्याच्या मजबुतांत फारसा फरक पडत नाहो परंतु 


पोटेळंड सिमेंटः--हें इतर्के बारीक दळलेळे अतार्ई वा, 
५ दुर चोरस इंचास ७६>७६ - ५७७६ इतका सक्ष्स छिद्र 
असणाऱ्या तररेच्या चाळणीतून चाळले असतां राकडा ९९ 
भाग चाळणीतून खालीं चाळ्य गडे पाहजे, व 9८०>१८० 
- २२४००इतका छिद्रे द्र चोरत इंचांत असणाऱ्या चाळणी 
तून चाळिळें असतां शेकडा ८६ भाग चाळून गेला पाहिजे. 
ह्या चाळण्या करावयास नंबर ४१ आणि नंबर ४५७॥ 
ब्रिटिश्च स्टँडडे बायर गेजच्या तारा वापरल्या पा$जे. 

ह्या सिमेंटचे विशिष्टयुरत्व ३२१० असार्वे. या सिमेंटच्या 
पिटा करून त्या २४ तासपर्यीत दमट इवेंत ठेवल्यानंतर 
पाण्यांत बुचकळून ठेवून ७ दिवस पुरे झाल्यावर त्यांची 
साहूक ( खवाण सहन करण्याची ) शाक्ते दर वोरस ईचास 
४०० पॉड इतका असली पादहजे. व तशाच शुद्ध सिमेंटच्या 
विटा२८ दिवसपरत पाण्यांत ठेवल्य़ा अत्ततां त्या दर चोरस 
इंचास ५०० पोंडांचें खेञाण पडळ असतांहि तुटतां | 
नाह. ह्याच विटा शरिमेंट 9 भाग च रेती ३ भाग ह्यांच्या 
केलेल्या असल्यास ७ दिवसांनी १२० पोंड आणि २८ दिव 
साना २२५ पाझ इत% खवाण दर रारस इंचास सहन 
करू शकतील. चांगळ पाटेलड सिवर ह जलदीने माळणारं 
स्मसल्यास १० मिनिटाच्या आंत आळं नये किंवा त्याला 
आळण्यास ३० मिनिटांपेक्षां अधिक वेळ लाग नये. हच 
मध्यम प्रकारचे असल्यास हे काळ अधो तासव २ तास 
अत्ताव. [समेट सावक्राश :ळणारं असल्यास हेच काळ दोन 
तात आणि '' लासांचे असावे 

पाटळड सिट, हृ ताजं असून फिक्ष्य! उदो रंगाचे, गोळे 
व डिखळे न बनळेळे व चांगले वारीक केलेडे असावे. तं 
पाण्यात घातल्यापासन ६ ताहांच्या आंत आळे लागलें पाहिजे 
व उत्तरात्तर जास्त आळं लागल पाहून, आळत असतांना 
आते चिरा पडु नयेत. व त्याचा रंग पिंवळा होऊं नये. 
त्याच्या 9 बनफूटाचे वजन ८६ पोंडापेक्षां कमी किंवा १०० 
पाडापक्षां जाल्ती नसावें 

आ चुना ओल्या जप्लीनांत कठिण व्हावयाजागा नसतो 
अशा चुन्यांत, विटा किंवा कोले फोडून त्यांची केलेली भुकी 
म्हणजे सुरक्की धाळन त्याचा चुना मजबतदार केला म्हणजे 
अशा चन्यांत, झोलींताहि कठिण होण्याचा गुण येतो. बांध- 
काम केल्यावर किंवा छेस्टर अथा अस्तरगारीचाहि चना 
ता कठिण होईतोपर्यंत तो ओला ठेवावा लागतो. म्हणन 
अशा प्रकारचें काम पाण्यानें रोज मिजवावें छगते. पाणी 
न बाळता अला चुना लवकर वाळं दिल्यात त्याचा काठिण 
हैण्याज्ञा गुण नाझ्षींसा होतो. असा लवकर वाळठेल! चुला 
भजवून कठिण झालेल्या चुन्यापक्षां जास्ती पांडऱ्या रंगावर 
यंतार्‍्ये त्याला बक्का लागला असतां खरपुड्या पडतात ब ता 
राखसारखा झं लागतो.मळलेला चना कामांत वापरल्यावर 
आहा तडा पड नयेत म्हणून तो मळतांना त्यांत रेती 
भाढतात. चुल्याच्या किंबा सिमेंटच्या बरोबरीने रेती धातली 


न्याच्या अथवा सिमेंटच्या दुष्पट रेती घातलो म्हणजे 
त्याची सजबुती बरीच कमी होते 
चुना भाजून तयार झाला म्हणजें त्याला कळीचना अर्स 
म्हणतात, त्या कळीचुन्याच्या वजनाच्या तिसऱ्या हिइजा- 
इतके किवा मापाच्या चोथ्या हिइझाइतर्के कळीचुन्यावर 
1णी घातले म्हणजे तो सचे चुना] विरतो.साधारण मळलेल्या 
बुन्यात ३॥ पासून २ पटोपयंत रेती घातली तरी चालते 
पण |समट हे अतिशय मजबत असल्याक!ःरणाने त्यांत ४ पट 
किवा ५ पट रताहे घातलो असतां अज्ञा संयोजकाची मज- 
बुल! वरांच्या सञबुतापेक्षां कमी हात नाह. चन्यांत १॥ 
पट किंबा २ पट रेती घातली म्हणजे अकता संयोजळाची 
मजबुता विटेच्या एकपंचमांज्ांइतकीच होते. ज्या ठिकांगी 
विटाज बाधकाम झरतात अल्या ठिकाणी चुन्याचा एक भाग 
सताचा एक भाग व सुरक्कींचा एक भाग ह्यांच संयोजक द्रव्य 
नावेतात. चुन्याच्या दौंडपट किंवा दुप्पट रेती चुन्यांत 
धाळून नतर तो चुना घाणीमर्ध्ये घालतात. घाणीमध्ये चुना 
साधारणरातांदे घट्ट्च राहील इतके पाणी घालावें.जास्त पाणी 
घातल असतां चुना चागला समळला ज्ञात नाही चाधकामांत 
खुना वापरावयाच्या वेळां जे दृगड किंवा विटा जोडन बांधकाम 
करण &सेळ ते दगड किंबा विटा चांगल्या भिजवन तर॑ करावे 
गतात. अल केलं म्हृणजे सांघ्यांतील चुना विरांनां किंवा 
दगडाना घरून रइतो, नाहांतर चुन्यांतोळ पाणी कोरड्या 
टा शोषून धेऊन चुला कोरडा पडतो व त्यामळे काम मज- 
रेत हात नाही. विटा आपल्या वजनाच्या एकषष्ठांश हइ्तंक 
पाणी शोधू शकतात. म्हणन बांधक्तामांत वापरावयाच्या पवी 
त्या पाण्यांत. १०19१२ तास तरी अगोदर भिजवन ठेवाव्या. 
ताला 'गेलावा करणे झाल्यास तो गिलावा बांधकामाला 
कराड [सेकटून रहावा येवढ्यासाठां त्य! बांधकामाचे सांधे 
'गळान्याला घरून ठेवतील अश्या रीतीने खरवडून चरचरीत 
करतात व नतर त्यावर गिलाव्याचा पाहिला हात चढवितात 
हा ।गलाव्याचा चुना करतांना चुन्याच्या पाऊणपट रेती किंवा 
सुर्का च त्यांत सणाचे तुकहे कापून घालतात. जसजसा र्न। 
थर पुरा होत जाइल तत्तत्स त्यावर थापौर्ने ठोकन उभ्या- 
आडव्या रंघा पडतील अशा रीतांने तो मजबत करतात 
यावर दुसरा हात सनल्याच! देतात. ह्यांत निथ्याने अगदी 
बारीक वाळ घालतात व पुन्हां थापीने ठोकून गिलाव्याचा 
पृष्ठभाग गुळगुळीत करतात. ह्यावर तिसरा! हात पांढऱ्या 
स्वच्छ कळी चन्यांत एकपषप्ठांश रेती धाळून व फडक्ष्यांतून 
गाळून हा जड लोध्या, कुंचाने मितीला लावून नेतर करणी 
घासुन घांसून गुळशुळीत करतात 
ज्या ठिकाणी चिरोडीचा दगड मिळतो त्या ठिकाणी लो 
दगड भाजून (हा भाजतांना त्याला लावावयाची आंच २११ 
अंशांपासून म्हणणे पाणी उकळण्याची उष्णता लसते तितकी 
२७२ अंशांवर्थेत असावी ) प्लॅस्टर ऑफ बोरिससारखे अ 


स्थॉापत्यदास्त्र 


पौठ तयार होत. त्याचा घरांतील आंतश्य्रा भागास 
गिलावा करण्याकडे उपयोग करतात. हा पदार्थ पाण्यांत 
घातल्याबरोबर लागलीच कठिण व्हाषयात लागतो म्हणुन 
मिजविल्याबरोबर लगेच याची अस्तरगारी केली पाहिले. 
नाहींतर तो जागच्याजञागींच कठिण व्हावयास लागतो 
खरीज तो पाण्यांत विरघळून जात असल्याकारणार्ने बाहेरच्या 
कामाला अगदी निरुपयोगी आहे. मिताला द्यावयाची सफती 
इहृणजे विरविलेग्या शुभ्र चुन्यांन; मितीला चांगल्या रातान 
विकटन राहण्यासाठी डिंक, किंवा सरस किंवा तांदुळाची 


खळ घाठून तयार केलेला पातळ पदार्थ होय- ता सिंतीला ' 
लावाबयाच्या वेळीं इतका जाड असावा की, त्याच्यांत कुचा । 


बुचकळून बाहेर काढला असतां तो त्यांतून खाला गळू नय 
चुनाः-कोणत्याहि जातीचा कंकर किंवा चुनखडी पांढऱ्या 
रंगाची नसल्यास व उदी किंवा भुरख्ट, काचेत 
र॒ असल्यास तिचा चुना बहुत करून होयडरालिक म्हणले 
पाण्यांत आअळणारा असतो. परंतु खड्यांत चमक असल्यास 
त्यांत रेतीचा भाग आहे असें समनाबें. त्यांत मृदंश आहे 
किंवा नाही हे जिभेने किंवा खडी ओली केल्यावर माठांचा 
यास आल्यावरून समजतें. अशा चुनखडीपकां थाड खड 
जावे आणि भाजह्यानंतर विरवून च एकास एक ह्या प्रमा- 
णाने रेती घाळून दोन तास पर्यंत तो चांगला मळावा व अश्या 
मळलेल्या चुन्याच्या २ इंच जाडीच्या विटा विटाळ्यांत 
घालन ष नोट रातार्ने दाबन बनवाव्या. ह्या विटा विटाळ्यां- 
च २४ तास पर्यंत दमट किंबा ओलसर स्थितींत राहूं 
द्याव्या. २४तासानंतर त्या विटाळ्यांतून काढून ओल्या रेतात 
आणखी २४ तासपर्येत पुरून ठेवाव्या.न त्यानेतर त्यां ओल्या 
रेतांतन काहून पाण्यानें मरलेल्या भांड्यांत बुचकळून ठेवाव्यो 
पार्ण्यांत ठेवल्यानंतर जर त्यांचा भाकार बदलला नाहीं किंवा 
त्या रेघल्य! नाहींट तर तो चुना चांगला हायड्रॉलिक म्हणजे 
पाण्यांत आळणारा आहें शर्से समजावें. अशा राताने १० 
द्विसपर्यंत पाण्यांत राद्विश्यावर त्या विटा बाहेर काढाव्या. 
आणि त्या आडव्या ठेवून त्यांच्यावर (२ इंच बाडी) दर 
चौरस इंचास ५० पोंड इतका भार येईल असं वजन ठेवलें 
असतां त्या चुरतां उपयोगी नाहींत. हच वजन दर चोरस 
हृंचास ७० पोड इतके वाढविर असतां जर हो विट चुरळी 
गेी नाहीं तर लो चुना चांगला असं समजञाब. दर चोरस 
इयास ५०ते७० पोंड म्हृणजे दर चोरस फुटास ३।तेश्‍॥ टन 
होय. 'चुनखडीचे दगड--जे लभिनीवर सांपडतात ते-त्याच्या 
पेक्षां खणून काढलेले दगड नाश्ती हायड्रॉलिक असतात.कंकर 
किंधा चुनखडी भाजण्यासाठी ती२ इंच व्यासाच्या बांगडीतन 
जाईल इतकी फोडून बारीक करतात. चुनखडी कोळक्ाने 
भाळणें झाल्यास ती फोडून जितकी बारीक करतात तितकाछ 
बारीक दगडी कोळलाहि फोडून बारीक करावा लागतो. 
छोणारी व्होळसा बापरणें श्लाल्यास लोहि त्याच्यासारखाच 
कोळून 'चुनसखडींत मिलळषब भरह्रीत घाळतात. आणि विज्षषतः 


[नळ- । 


वरद्दाराषट्राय कषानळोश. (खलख ) २९८ 


डिड डविविकी म विनी गन आ जाड क ककसयावकककमक्वया कलक कळवळळकळणळन्की 


अर्से करण्याचा हेत इतकाच कीं, कोणत्याहि एकाच हिकार्णी 
आंच नाहती वाढू नये. ह्याच हेतूनें नवीन तोडलेली लाकड 
वापरावयाची असल्यास त्यांचीहि खांडे ३ फुटांपक्षां जास्त 
लांब ठेवीत नाहीत. भ्र्ट्या २० फूट व्यासाच्या आणे १९ 
फट उंचीच्या कळून त्यांत २ द्रवाने ६%३ चे करतात. दर 
सांगितलेल्या १२ फूट उंचीपेका ४-६ फूट ज्ञामिनींत १ 
बाकीचे वर असावेत. भर्ह्टीच्या तळाशी ६>९ इंच मापाच, 
मधोसध आणि मध्यापासन चारा बाजकड जाणारं आणि 


सर्भोवार हवा आंत जाण्यासाठी घळ ठेवतात. धरणासारख्या 


मोठ्या कामावरून ५० फट लांब,२० फूट रुंद व ७ फूट उंच 
जमौनौवर भट्ट्या बांधलेल्या आढळतात. व त्यांत चुना भाळून 
तयार होण्यास १५ ते २० दिवस लागतात. भट्टीच्या तळाला 
सुमारे १२ ईंच जाडीचा नळाऊ लांकडांचा धर किंवा गोवऱ्या 


घालन त्यांवर चुनखडीचा थर आणि त्यावर कोळशाचा | 
4 


( सिंडरसं) थर व त्यावर चुनखडीचा थर याप्रमार्णे वरपर्यंत 
घालतात. कांहीं कांहीं ठिकाणी दगडी कोळसे किंवा लोणारी 
1ळसे खडीत मिसळूनाहे घालतात.१०० घनफूट चुनखडीशा 
७५० ते ६० घनफूट लोणारी कोळसा किंवा ईंलिनांतून निधा! 
लेली कोळश्ी घालतात. अथवा २५ ते ३० घनफूट दंग 
कोळसा घालतात. अथवा १२ ते १५ घनफूट दगडी कोळ 
आणि २५ ते ३ घनफूट इंजिननधून निघालेली कोळ 
थवा ५० ते ६० मण नवीन तोंडळेळे बाभळार्चे किंवा 
सिंचेचे ळांकूड इतकं जळण लागते. खेरीज अट्टीच्या तठा 
घालण्यासाठी १०० घर फूट चुनखडीस सुमारें ६ मण टार्ई* 
गतं. या तळाच्या लांकडाच्या थरावर ८ ते ५ 
जाडीचा चुनखडीचा थर घालतात. चुनखडीच्या या थरार 
३ इंच त्ताडीचा दगडी कोळशाचा किंवा ६ इंच नाडीची 
कोळशीचा थर घालतात. त्यावर फिरून आठ-नऊ इंच 
खडीचा व त्यावर कोळशाचा याचप्रमार्णे माथ्याच्या क्षाी 
२ फट पर्यंत भट्टी भरून काढतात. भाणि त्याच्यावँ 
भाग, पर्वीच्या भषश्ट्यांतन निघालेल्या अर्ध्या भाजहछेह्या ४” 
खर्डाने शोग लावून भरून काढतात. थर घालतांना जसण 
साथ्याच्या जवळ लवळ यावं तसतसा कोळशाचा थर $ 
नाडीचा करावा किंवा चुनखडीच्या थराची जाडी बाढवाधी 
आणि या थरांतून ९ इंच व्यासाचे पांच उभे घळ ( र्प्व 
मधोमध आणि चार बाजस चार ) ठेवावे. हे घळ चॅर्नर€ 
डीच्या मोठ्या खड्यांचेच बनविछेले असतात. भहीर्थ्य 
बाजूची चुनखडी कच्ची राहू नये म्हणून ३ च आडीरची 
कोळशीचा थर सवे बाजूंनी देतात. अशी भही भरल्यानॅ( 
भट्टीच्या तळाशी चारी बाजस असलेश्या घळांतन वाळले 
लाकड पेटवून सगळ्या बाजुनी सारखी आग पसरेल्ठ अ 
बेताने तळाशी चे्तावितात. भट्वतील आग बरपर्यंत पोंचर्श्या' 
नेतर बाजूचे डबरार्ने भरलेले द्रवाजे आणि अशतः तरही 
लवळचे घळहि मातीचा गिलाषा छावून अद करून टाकतात 
१००० ते ४००० धॅमफूट चुनखडीचा घाणा धा 


ह 


श्यापत्यशशास्त्र 


महाराष्ट्रीय क्षानकोशचा. ( स ) २९९ 


स्थापत्यशास्त्र 


अट्टी निवग्यास १५ ते ३० दिवस लागतात. ज्यावेळी 
कोळशाचे व चनखडीचेथर वेगवेगळे घाटीत नाहीत त्यावेळी 
चुनखडी व कोळसा भट्टोच्या बाहुरच फावड्याने चांगला 
मिळून त्या मिश्रणाचे ९ इंच नाडोचे थर भट्टोंत घालतात. 

चुन्याचे द॒गड ३० घनफूट भाजले असतां १ खंडी म्हणजे 
४० घनकूट विरलेल्या चुन्याची फकोा त्यांतून मिळते. व 
तेवढा चुना भाजग्यास पाव टन म्हणजे५६० पोड बाभळीचा 
कोळतता किंवा अधी टन वाळलेला बाभळीची लांकर्डे ब १२५ 
गोवऱ्या लागतात. भाजलेल्या कळ्या विरविल्या म्हूगजे त्य़ा 
फुळून दोडपट चुना तयार होतो. व चाळूत भेगेरे निदान 
तिसरा 1हेस्ता इतकी वाढ तरी पदरांत पडते, 

चना दगडी कोळशाने भाजणं झाल्यास द्र 3३०० धन- 
फुटास ठुमारे अर्धा टन कोळसा आणि ५॥ मण वाळलेली 
बाभळीची लांकर्डे लागतात. याचा भराव सुमार ९०० घनफूट 
चुन्याच्या फकीत सध्यां (१२२५) ४१ रु. पडतात व लांक- 
डार्ने किंवा होणार कोळशाने भाजला असतां सध्यां (१९२५) 
६० त ६७ रुपये पडतो. 

भाजलेली चुन्खडीः-हिचा उपयोग करावयाच्या पूर्वी 
हो फार दिवस विरवून ठेवू नये. कारण विरविलेळा चुना 
फार दिवस ठेवल्यास बिघडतो. चुना विराविल्याबरोबर त्याचा 
रेती घाळून व घाणीत मळून तयार केळला चुना पुष्कळ 
दिअप्त पडून राहिलेल्या फकीच्या चुन्यापेक्षां जास्ती सजबत 
असतो. भद्टातून तयार झालेल्या कळ्या काढल्यानंतर त्यांचा 
ज्ञाभदीवर ६ इंच भाडीजा थर करतात, आणि त्यावर विर- 
ण्यात बराबर जतक लागेल तितक गोड पाणी घालन ६ ते 
१९ तासपर्थंत तसाच पडून देतात. आणि नंतर तयार 
झाळेली फकी चाळून काढतात. आणि चाळणीवर राहिलेला 
चाळ फिरून दोन दिवसानेतर बारक्य़ा चाळणीतन चाळतात. 
पाहेलो चाळणी नर तीनअष्टमांश इंची एक्सप्यांडर भेटलची 
भततेह तर दुसरो चाळणी पाव इंच जाळीची भतावी. दुसऱ्या 
चाळणीवर राहूणारा गाळ नंतरच्या भट्ठंत फिरून भाजण्या- 
काठी घालतात, 

चुना घार्णांत घालून सळतांना| चुन्याची फकी व पाणी 
घालुन घाणीच्या चाकाचे सुमारे १८० फेरे होइतोंपर्यंत तो 
मळावा. ब त्यानंतर त्या घार्णींत झळलेल्या चुन्यावर 
भिजलेली रेती दुप्पट घन चाकाचे फिरून १८० फेरे 
झरावे. म्हणजे चुना चांगला मळला जातो. ब त्याला १०० 
धन्फुरांस तष्यां (१९२५) ८ रु. खचे येतो. व इंजननें चाल- 
णाऱ्या ( माटेरलिक ) घाणीत मळला असतां भाव ४॥ रु. 
पढतो. असा मळलेला चुना मळल्याणासून ७२ तासांच्या 
आंत वापरावा 

जा चुना भिजवून मळल्यापासुन पाण्यांत ठेवला असतांहि 
दवसांत आाळतो त्या चुन्याला हायडोछिक म्हणजे पाण्यांत 
आळणारा चुना अलं म्हणतात. असा चुना प्रत्येक कामांत 
वापरण्यात चांगल], क्षेथे झाप ळेल्याबरोबर थोडयाच घेळांत 

द्र 


काम पाण्यांत घुडून ज्ञावयाचे असेल तेथ उत्तम प्रकारचा 

हॉयिडालिक चुना किंवा सिमेंट वापरलं पाहिज्ञे.हीयडालिक चुना 
च ० ०. बक च २. न च ब्ह _ 

वापरला म्हणजे केलेलं काम बरेच दिवतपयरत ओल ठेवले 


.तर तो चुना लाळतो व घट्ट होतो. परंतु तो लवकर वाळला 


तर खराब होतो. साणि म्हणूनच बांधकाम करतांना वापरा- 
वयाच्या विटा व दगड चांगले भिजविलले असले पाहिजेत. 

गिलावा करण्यासाठी वापरावयाचा चुना पाहिल्याने मळ- 
ल्यानंतर ८ दिवसतांनो किरून मळावा. नाहीतर चुन्यांत न 
विरलेल्य! कळ्यांचे बारोक खडे गिलाव्यांत वापरल्यानंतर 
हवेतील ओलाव्याने विरून फुगतात. आणि त्यामुळे गिला- 
व्यावर फोड झाल्यासारखं दिसतात. 

ह'यड्रालिक चन्यार्चे चुनखडीत ८ ते ३० टक्के सददेश 
असतो. जेव्हां मृदेश थोडा असेल तेव्हां जास्ती मदश 
त्यांत घालण्यासाठां चना भाणि माती यांचे मिश्रण भाजन 
त्याचा उपयोग करतात. 

हे सिश्रण भट्टंतुन काढल्यानंतर कोरडंच घा्णींत घालन 
[पसतात आण द्र चारत इंचास १५० छिद्र असणाऱ्या 
चाळणींतून चाळून त्याची नरूर लागेतापयत त सावलीत 
ठेवतात. व जेव्हां वापरावयाचा असेल तेव्हां असा चुना, व 
एकपट किंवा दुप्पट किंवा चुना फारच चांगला असल्यास 
तिप्पट रेती घालूनच भिजवून घार्णींत मळून तयार झाल्या- 
वर एक-दोन दिवसांत वापरतात. 

सिंधमध्यें अशा रातीन हॉयड्रॉलिक चुना तयार करून 


4» 
जह, 


पुष्कळ ठिकाणीं वापरलेला आहे. तथे साघा पिसलेला चुना 
घट्ट कालवून व त्याचे ५॥ भाग आणि चिकणमाती १ भाग 
असे मिसळून त्यांचे चडसारखे वाटोळे गोळे बनवितात व 
ते वाळल्यानंतर भष्टींत घालुन भाजतात. अश्या तयार 
केलेल्या चन्यांत कांक्रीटमध्ये तिप्पट रेती आणि वरील बांध” 
कामास दुप्पट रेती घालतात. 

मळलेला चुना व तिमेंटः--चुना भाजण्यासाठी लाग. 
णारी चुनखडी आणि चुन्याचे दगड हे साती किंवा 
दुसऱ्या झछोणत्याहि अदशाद्ध पदार्थांशी मिश्र नसावे. 
चुदा ज्या कामासाठी पाहिजञ त्या कामाजवळ्च चुना 
भाजण्याची भट्टी असावी. घाणांत घालतांना कळीचा चुना 
नहूमा ताजा अत्तावा म्हणजे भट्टातून काढल्यावर तो ७ दिव- 
सांच्या आंत घाणोवर आणला पाहिजे. त्यांत राख व न 
भाजळडी चुनखडी व दुसरं गदळ अगदो भसं नये. व तो 
उपयागास लागेपर्यंत कोरडा ठेवावा. घाणीत टाकण्यापर्वी तो 
विरवावा अणि त्यांतून अ्धेवट किंवा न विरलेली चुनखडी 
निवडून काहून टाकावी. विरडेळा चुना चाळावा व चाळणीत 
राहिलेले चुनखडे निवडून काढून टाकावे. कळीचा चुना 
चांगला विरित नसला तर तो. भगदर तसाच घाणीत घालन 
चाळा!चे अद्दमाले १० फेरे झाले म्हणजे त्यांत सुरकी किंवा 
वाळू प्रमाणानें टाकून पाणी घाळून चुना चांगला सळेपर्येत 
घाणी चालू ठेवावी, घाणीत चुना साधारण चिखलातारखा 


शयापत्यद्यास्त्र 


घट्ट होईल इतक्या बेताचे पाणी घालाव, जास्त घालूं नये. 


बढाराषट्रीय क्षानकाळा. (स) ६१७० 


स्थापस्थशाव्छि 


, बनून वाढणाऱ्या झाडांची असतात. अंत&६ष्णु म्हणने आंतून 


इमारतीचा पाया ओल्या जमिनीत किंवा पाण्यांत राहण्याचा 


संभव अखेळ अक्या ठिकाणी दायडाळिकळलाइईम अथवा खुरको 


>. आही “र 


म्हणजे विटांची पूड मितळलेला छुद्ध चुना किंवा पेरीलर 
सिमेंट किंवा दुसऱ्या कोणत्याहि सिमेटचा उपयोग व्हरावा. 
विरी गेल्या चुन्याचा किंबा इवत पुष्कळ देळ राहून आवळ- 
लेल्या किंव। वाळलेल्या मळलेल्या चुन्याचा इमारतीत उपयोग 
वर नये. व असला चुना कामावर न ठेवण्याची खभरदारी 
ठेवावी. 

वाळूः-चुचा व काँक्रोटमध्ये जी वारीक किंवा नोठो बाळू 
घालतात ती स्वच्छ व दाणेदार असून कठेण अततावी दो 
चाळन धुवावी, म्हणजे तांत अतलेली माती, सोरा वगेरे 
अझ्द्ध पर्दाथ |नघन जाताल उडन यऊन जमल्या ।कंबा 
समुद्रातील वाळूचा चुन्यांत अगदी उपयोग करं नथ. 

खुरको:---खुरळां ताज्या भाजलेल्या 
पक्कया भाजलेल्या नसल्या तर चालतील ) 


म्ह््ण्चे 
विटा. अथा 


( विशेष , 


खापराची दळन किंवा ळांडन केलली पूड हाय. हा विटांचा 
पड स्वच्छ अतन तांत दक्षता कोणताह पदाथ निंत्र असू , 

। 
-नये. व तो एक इंचांत ६८ भाक अतताल बका चाळ०)तून , 


गाळल्यानंतर चुन्यात मिश्र करावी. 
कमावलेला चनाः--वर सांगितल्याप्रमा्ण चुना १ भाग 
व वळ १॥ ।६वा २. भाग या प्रनषाणान मिश्रण दखून घाणात 
राबावे. व घट्ट चिखलाप्रमा्ण होईल अद्य बेताय पाणी घालून 
५ तासपर्यंत घाणींत मळावे. घाणातून तयार झालेला चुना 
लागळीच उपयोगांत आणावा. उपयोग करीताप्यंत तो 
सावलांत ओला राहील असा ठेवावा. किंवा त्यावर कांही 
तरी आच्छादन टाकावे. उपयोग करण्यापूर्वी जर तो आळूं 
लागला किंवा आळला तर तो कामात वापरू बये 
वाळचा खुना ( हायड्रॉलिक लाईम ॥-ार्‍पाण्यांत ठेवल्या 
पासून जो चुना ७ दिवसांच्या आंत आळतो त्याला हायडा- 
शिक लाईंभ समजतात. हा. चुना. भाजल्य़ानंतर घाणीत 
घालून जलद वारीक करतात. व एका चोरस इंचास १५० 
भोक असलेल्या चाळणीतून चाळतात. नेत्तर प्रमाणाने 
त्यांत कोरडी वाळू मिश्र करून जरूर लागेतोंउर्येत झांकून 
ठेवतात. त्याचा उपयोग करणं झाल्यात ह्या सिश्रणापेक्ती 
थोडें घेऊन घट्ट होईल इतके पाणी घाटूत घाणीत चांगला 
मिसळेपर्यंत तो मळतात. वाळूचे प्रमाण चुन्याच्या हुप्पट 
किंचा तिप्पट म्हणजे छुन्याच्या योग्यतप्रनाणें असाड.कराची 
वेद्राच्या कामावर फाकीट व डबराच्या बांधकामाकरितां 
$ भाग पोटेळंड सिमेंट ब ४ भाग नदीची वाळू घातली 
आहे.न खुनगच्ची जपतांनीवर 'च्ट देण्यकोत्तां ना संदला 
करतात त्यात १ भाग सित्तेंट ब २ भाग वाळ घालतात. 
इमरारतीसललागणारंळांकूड 
लाकूड काष.--सुतारळामास बापरावयाची लांकर्छ 
हिर्बाधष्णु म्हणजे बाहरच्या बाजूला दर वर्षी नवीन थर 


। कडे त्यांचा उपयोग करतां येत नाही 


वाढणारी झाड म्हृणजे नारळ, बांब वभरसारख्या झाडाचे 
लांकूड विरल्थायी इमारतीत बापरीत नाहीत. करवतीन कापून 
झाडांच्या गेडेऱ्या केल्या असतां झाड किती वर्षांचे आहे हॅ, 
त्यांतील वेढे किती आहेत हे मोजून पाहिळे असतां कळते. 
झाडास प्रत्येक वर्षी एक १ढा बसत असतो.ह्या वेळ्यांची रुंदी 
सवे बाजूंनीं सारखीच नसते. ज्या बाजूने ऊन ब वारा जास्ती 
लागतो त्या बाजुला हे वेढे जास्त रुंद असतात. मर्थ्ये गाभा, 
त्याच्या भोंबताढी तांबूस फिदा गहिऱ्या रंगाचे वेढे व त्याच्या 
सभावती पिंचळसर पांढरे असे वेढे असतात. हे बाहदेरचे थर 
कांबळे म्हूणज पक्ष न झालेले असतात. ह्यास्तव असा पांढऱ्या 
रंगाचा भाग तातून काहूर नेतर लाल, तांबूस, पथक्‍्या- 
रंगार्चे लाकड इमारतांत वापरतात. पांढऱ्या लांळंडाला, त 
मऊ असल्याकारणाने फार लवकर भुगा लाबता ब अशाच 
लांछडाळला वाळवाहे फार जलद लागत. लांकूड लाल, तांबूस, 
पक्क किवा कठिण असळ म्हणजे ह्या कोटकांचा कांहीं उपाय 
चाळत नाही. ताग, साल, शिस वगेरे लांकडांनां बहुतकरून 
वाळवी लागू शकत नाह. शितर्वांचे लांकूड कठिण व मजबूत 
अस्त परतु ते कार थोडं मिळते. म्हणून साधारण बांधक!मा” 
परतु त्याला पेल 
चहू शकतें, म्हृणन त्याचा खुच्या, टेबलं, कपाटे, जाळ्या 
चबनेरेडाटा उपयोग करतात. चिरत्थायी इसारतासाठा 
बहुतकरून सागाचाच उपयोग करतात. हें फार जड भर्सून 
याचा कठिगपणाहे बेताचांच असतो. व ब्रह्मदे शांतन ११५ 
येणाऱ्या सागाल] तर उत्तम पॉलिसाहि चढतं.व खराज त्याठी 
वाळवीहि बहुतकरून लागत नाह. या कारणास्तव त्याचा 
उपयोग सुंतारकामांत फार करतात. कोणत्याहि झाडांतील 
रक्त वर्सत कतृमर्ध्ये वर चढत जातो व ह्यामुळें पालवी, फुले, 
क बगेरे भेतात. अशा वेळी कोणताहि झाड तोडळे अशतां 
त्याथे लांकूड कठिण निपजत नाहीं कारण त्याच्या शिरांतून 
ह्यावेळी रस अत्ततो. त्याचप्रमाणें थंडीच्या दिवसांत रतत खाठी 
उतरतो. त्याझेळे झाडांचा पार्न गळून पडतात. म्हणन ज्यावेळी! 
झाडांतील रसामिसरण बंद अकल अशा वेळा ता तोडला 
असतां त्यांचे लाकड मजबृत निपन्षत, झाडाची वाढ पूण 
झाली म्हृणजे त्यांतील आंतला भाग मजबत वब कठिण 
होता. अद्या वेळां त तोंडळ असतां त्याचे लांकूड चांगळ॑ 
सज्यूत भाहे अस आढळून येत. ही त्याची अवस्था उल्टून 
गेली म्हणज्ञ झाडांनां एक प्रकारचा वृद्धापकाळ येतो. व नंतर 
जसजसा काळ जाइल तसतसं त्यांचें छांकूड कममजबत होते 

झाड कापठ्य़ाबरोबर त्याच्या चारी बाजंकडन चार खापी 
करवतन टाकल्या म्हणजे ते लवकर वाळते. ब सर्व बाजंनी 
त्याला हवा लागल्याकारणानें ते चांगळं सुरत. तसेच त 
साघलींत वर्षे दांनवषे पहू दिल इ्हणजे त॑ चांगलं मुरून 

पुढें वांकडे होण्याची किंधा फाटण्याची भोति रहात नाह. 
झाढामध्य देवदारासारखीं लांब धाग्याच्या षी झाडं असतात 


स्थापत्यदाता 


महाराष्ट्रीथ ज्ञानकोश. (स ) ३०१ 


स्थापत्यशास्त्र 


व र क अ क क्ट टया मार 
पापीपीपीपपपपपीटटपॉपॉसपॅफ्प्फ्प्प्प्ससलॅस्सॅिरलिशशा 


त्यांत टरपेनतेळ बहुतकरून अतर्ते. त्यांच्या भोठमोठ्या 
' लांबीच्या फळ्या काढतां येतात. पण ते लांकूड कसमजबूत व 
नरम अतत व त्याचे धागे एकमभेकांनां फार लोरानें चिकटलेले 
नसतात. त्यामुळे त्याचा चिरस्थायी कामांत उपयोग करात 
नाहींत कोणतादे झाड धोमे धीमे वाढलेळ असल म्हणज 
त्यांचं लांकूड बहुतकरून मजबूत असतं. ज, लांकूड करवतल 
अत्ततां आतन गाहिऱ्या रंगाचे निघते व ज्याचे तंतू कवा 
कापलेला भाग लॉकर्रांतारखा बिळविळीत किंवा मळ असत 
नाही अर्धे लांकूड वापरावे. लांकूड दोन वर्षे सुरून दिलि 
म्हणजे सतारी कामाला ते योग्य होत व चार वर्षे सुरळे म्हणजे 
झडपा, खुच्यो, टेवळ, कपाटे वगर नाजूक सांधकाम 

रण्यास योग्य़ होते. लांकूड लवकर मुराविण्यासाठा! किंवा 
रापविण्यासाठां १०1१५ दिवस तं पाण्यांत बुढवून ठेवतात. 
स्याच्या योंगाने आंतील रस धुठून जाता. हा रस ओआंतच 
राहिला तर तो नासल्यामुळे लांकडास कोड लवकर लगते 
पाण्यांतन बाहेए काढल्यावर लांकूड हर्वेत वाळूं देतात.म्दृणजे 
ते नतर वांकरडे होत नाही. किंवा फाटत नाहां. बाभळांच 
ळांकूड त्याच्य़ा सालीसह सुमार १॥४ तास पाण्यांत घ!'ठून 
उकळविर्ळे म्हणजे सालींतील तुरट द्रव्य आंताल लांकडांत 
मुरल्याकारणार्ने त्याला भुणा लागल नाही व त्य़ापासून 
झेलेली गाडीचा चार्के ५६ वर्षे टिकतात. साल, साप हां 
लांकर्डच चिरस्थायी इसारतांत वापरावयाजोगी आहेत. 
कोणत्याहि लाकडाला विरविळेला चुवा ठागूं देऊं नये. तो 
लागला असतां लांकूड छवकर सढतें. हर्देतल्या दभटपणा- 
मुळें लांकडावर ह्ोोणारा दुष्परिणाम, कांकडाला तेलांत 
कालवून रंग लावला असतां होऊ शकत नाही. ज्यांच्या 
कडांनां कीड लागते अशो. लांकडे कांही रासायनिक क्रव्थे 
पाण्यांत दिरवून अद्या पाण्यांत तीं बुडवून ठेवल्याने त्यांनां 
कोढ' लागेनाशी होते. अद्या लांकडांनां भुंया किंवा वाळवीहि 
डागत नारहा.अद्या रासायनिक द्रव्यांपैका रसकापूर(करोझिव्ह 
सढिलमेट किंवा छोराईेड भाफ मक्‍युरी ) व जत्ताचे हरित 
(क्कोराईंड आफ शिंक ) ब मोरचूत ( कापर सल्फेट ) हो 
आहेत. ह्यापेक्की मोरचन जेव्हां डापरतात तेव्हां एक रएालन 
( म्हृणजे ३० पोंड किंवा ५ रर ) पाण्यांत पावे पाड 
( अदपाच ) मोरचत विरवन अशा पाण्यांत लांकड बुडवून 
ठेवतात. ह्या बुडविलेल्या लांकडांची जितके इंच जाडी अस्षेल 
त्याच्या दुप्पट दिवसपर्थत ती बुडवून ठेवाबात व नतर 
सावलीमध्ये सुकूं द्यावी. ह्याखेरोज दुतरा एक प्रकार अत्ता 
आहे की, क्रिओलोट नांवार्चे तेळ ( अक काढण्याच्या 


(. सह , ७. 5 त >.  ,.. चट 
अशा रर्तारनि ते तेळ दाबतात व हा दाब बरेच दिबसपयंत 
असाच कायम ठेवतात. वाताकषणाने लांकडाच्या कसालारख्य! 

रीक रंतांतत असणारी त4ा ऊ दमटपणा हा काढून घेतल्या! 


। कारणाने ती मोळझळा झालेलांच असतात भव त्यांत हृ 


भह्टात लांकडे घालून त्यापासन जो एक प्रकारचा धुराचा 


बाण येंगारा अक निघतो तो ) हृ ज्या लांकडाला कॉड 
झायू नये म्हणून तयार करावयाच असेल अशी लांकड माठ्या 
पेटांत शाळून त्यांतील हृवा वाताळ्षेक येत्राने काढून 
घेऊन नंतर त्या पेटीत क्रिओलोट तेळ पेपार्ने घाढून त्या 


तेळाबर दर चोरस. इंचात. १५० पोंड इतका भार येईल । 


दाबलेळं तेल स्वभावलःच प्रवेश करते. व अशा रर्तानें लांळ- 
डाच्या वजनाच्या 3, इतकें तेल त्यांत कायमचे जाऊन दसते 
व॒ ती लांकडे बाहर काढल्यावंतर,ह्या तेलाच्या दूर्पासुळे कोण- 
त्याह प्रकारची कोड किंवा वाळवी त्याडा लागूं शकत नाहो. 


ढं । कार्पीव लांकूड हे किती घनफूट आहे हे त्याची लांबी, रुंदो 


व जाडी यांचा गुणाकार करून काढतात 

गोल म्हृणजञ अनघड लांकड मोजावयारचे असल्यास 
त्याच्या मधोमध दोराने त्याचा परित्र मोजून त्या परिघाच्ट 
चोथ्या भागाहइतक्या मापार्चे ते चोरत तुळवंट आहे अस. 
समजून त्य़ा तुळवंटाच्या लांव॑ न गुणून त्याचे घनफळ काढतात. 
२४ इंचापेक्षा कसी घेराचें लांकूड इमारतकामाल! फारलें उप- 
योगाचे नाहा असं समजून उभ्या झाडाचे साप घेताना २४ 
इंचांपेक्षां जास्ती घेर आहे तेथपर्यंतची उंचीच मापतात. व 
त्याच्या निम्म्या उंचीवर घर वेळन त्याचें घनफळ काढतात. 

मुंबई इलाख्यांत सुतारकामांत वगेरे लांकडे. बापरतात 
त्यांच्या जाती: वाळलेह्या लांकडा डं द्र घनफुटो वजन; 
ताण पडला असतां दर चौरस इंचावर भार सोसण्याची 
त्यांची शक्ति; ब लांकूड आडवे ठेवल्य!ल द्र चोरस इंचावर 
भार सोसण्याची झाक्ष यांचे कोक ( आंकडे पोंडांचे ):--- 


लांकुडाची वाळक्य! लांकडारचें ताण सोहण्याची आडव्या 
जात घनफूट वजन शक्ति लांकडाची 
शाक्त. 
सागमान ढइ२ते ५२ १४००० ६८० 
चिंच ऊ९ २०००० ८१० 
शिसवी! ५० रकळकर २१० 
फणस ४४ ९६०००७ डर 
आंबा ड्र ७७००८ ५६०८ 
खेर "७० द ७७०८ 
कळंब ४ ल्न ६६०: 
हिरडा! ष्ड ७५०० दरळ् 
सावरी २३ र ६२३० 
बकुळ ऊर १९००० २४० 
रायणी ७० ९४० 
अजुन चढ ३६००० टरेळ 
निब ३० ८९०८ 
अजन द्र १२००० २९४० 
मोव्हू! ६६ ६-० 
ऐन ६८ २२«०० ८६८ , 
होनागी ४२ पुळळाळ फळ 
बाभळ ध्व १६८००८ टर 
शिरील 9५ म्ह :५३० 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोळा. (स ) ३०२ 


स्थापत्यशास्ा 


अननरःः->-::::-३;-::::८-::---२-२---्ाााननावबाााााााासााायाळगामवाा 


ख्यापत्यराास्त्र 
बरील कोष्टझांत शेवटच्या रकान्यांत दिलेल्या आंक- । 
ड्यांनी कोणत्याहि बहालाच्या रुंदीला त्याच्या नाडीच्या 


बर्गोर्न गुणून ( नाडी व रुंदो इंबांत दिलेडी अत्तावी ) 
ब्रह्वाळांचा गाळा जितक्या फुटांचा अतेल त्याने भागिळ असतां । 
| व्हा5ण असतं. 


तितक्या पोंडांचं वजत बहाळाच्या मधोमध ठेवलं असतां ते 


वहाळ मोडेळ असा हिशोब तस जावयाचा. जितक्या पोंडांनी 


बह्याळ नोडेल त्याच्या १० वा द्विस्वा वजन बहालावर नेहमीं 
ठेवण्यास हरकत नाहीं असं समजावं. 

ऐनाचे लांकूडः-<हे सुरक्ट तांबूत रंगाच, कठिण, साधारण 
जड, पाण्यांत टिकणार परंतु अंग्रळ भरड तेतूंचे व काम कर- 
ण्यास कठिण अते असते. हृ मुरावयास तोडल्यापासून १२ 
ते १५ महिन लागतात. ख्राळा वाळवी बहुतकरून लागत 
नाहीं. याचा चांगला कोळता पडतो 

अजनाच लांकडः-हे काळसर रंगावर व जड असतं. त्याचे 
खांब चांगळे होतात. उुतारकामास त अवघड असतें 

अजुनः-भुरकट काळतर रंगूरचे व जड आणि फार नजर 
बत असन त्याच्या डोलकांठ्या, बह!ळ, वासे, वगेरे करतात. 
श्वुतारकांमात त॑ अवघड असतें. 

बाभूळः-झांतळा ग्रामा तांबूत्त भुरकट अत्ततो. वह कठिण, 
चिवट आणि जड असते. हु टिकाऊ असल्यामुळें त्याचा 
पुष्कळ उपयोग करतात. गाड्यांची चाके, आरे, पुठ्ठे, तुंबे 
वगैरे आगि शेतकांचा आउत याची करतात. याची आंच 
दांडगी असते. व झोळता यांगळा पडतो 

बकुळः-ह लांकूड जड व घद्ट अततें. हे किंचित्‌ गुलाबी 
दंगावर असर्त व त्याला पॉलिश चांगळे चढते 

हिरडाः-हे दक्षिण हिंदुस्थानांत घरकामांत वापरतात. हे 
हलकें व भरड आणि ढिसूळ असतें. याची फळें रंगांत वाप” 
रतात« 

कणसः-याची सावली फार दाट अतते. ब फळेंहि पृष्कळ 
येतात. याच्या लांकडाचा रंग पिवळप्तर व उघड्यावर र!हि- 
ह्यावर धुएकट बनतो. हृ लांकूड ठितूळ अतत. 

लांबा, आणि होनागी व होनः-हां दक्षिण हिंदुत्यानांत 
श्ांपडतात. व त्यांचा घरकामाकडेहि उपयोग करतात. 

कळंबः-याच्या फळ्या चांगल्या होतात. च कोतर म्हणजे 
कोरीव कामाकडे याचा उपग्रांग करतात. 

श्लर:-हं चांगळे मुरते, व॒ याला चांगळे पॉलिश चढतं व 
हृ टिकाऊ अतर्ते. याठ बाळरी लागते नाही. हें झाड लढवान 
असल्याकारणानें याचं जाड लांकूड निळ्त नाही. याची 
श्वा्क़ करतात. 

आंबाः-यारची स्वादिष्ट फळ तवास माहीत आहेतच, परंतु 
याच ळांकूड हल्क्य़ा जातीचे, भरड व भुरकट रंगावर असतें. 
ब भिजले असतां सडत. आणे याला वाळवी फार लागते. 
हृ हलक्या कामांत-द्रवाजे, फळप़ा, वगेरेतत-वापरतात, हू 
हांकूड अतिशय ढिसूळ असल्याकारणाने याचा बहालासाठां 
क्नीदि उपप्रोग करूं नये. 


| 


| 


मुंबईच्या बाजारांत अमेरिकहून येणारा देवदार सीकिंग- 

इणजञे छतासाठी वापरतात आणि अ्ॉष्ट्रेलियांतून 
1 व जरा लालटोक नांवार्चे कठिण ब जड तांबूल रंगाचे 
कूड येत. हे मजवूत अस्त, परंतु तडकर्द. हं सुतारकामास 


सागवानः:-देशी सागवानापेक्षां ्रह्मदेशांहून सुरमीन वगेरे 


' बैद्रांतून येणारे सागवान फार उत्तम प्रतीचे असतें. नोहोर' 


हत येणार सागवान फार जड व मजवूत असते. आणि 
दिसावयात शोभिवंत असं सागवान विंध्याचलाच्या जंगर्ला- 
तून यंत, मलबारा साग इं त्रह्मा सागापक्षां जास्ती काळतर 
रंगाचे असून फार नजवूत अतत. परतु तयांत गांठी, शिरा, 
वंगरर जास्ती असतात. त्या लांकडाला, त्यांत एक प्रकारचे 
उग्र वाघ्ताचे तेळ असल्यामुळें बहुधां वाळवी लागत नाहीं 
शिरीसः-ह॑ं ४० पासन ५० फुट उंचांच व ५ ते ६ फूट 
पर्थंत घराचं असते. व त्याला पालवी चांगली येत आणि 
सुवाक फुल येतात. याचां दाक्षिण हिंदस्थानांत चाके वगेर 
करतात. आणि उत्तरहिंदुस्थानांत पेव्या वगैरे करतात. 
शिसवीः--या झाडाचा आतला गाभा काळसर टांबूस 


| किंवा भुरकट रंगाचा असतो.झाडाच्या बाहेरोळ बाजत सुमार 


१॥ इच जाडीची पांढऱ्या रंगाची त्वचा असतं. यांतील काळा 
भाग सुमार पाण्याइतका जड असतो. ह लांकूड सागाइतकेंच 
सजवत असते झाणि जेथ हवेचा मार नसेल अश्या ठिकाणी 
से सागवानाइतर्कच टिकर्त व पाण्यांत चांगल टिकते. परंतु 
थोडा वेळ भोलळं शाहिले च थोडा वेळ वाळळ॑ तर फार ळव” 
कर किडते व उन्हांत राहिले तर तडकतें.परतु त्यावर पॉलिश 
चढत असल्यासमुळ व तें मजवूत असल्यामुळें खुच्या, टेबले, 
कोच, कपार्टे बंगेरे नक्षीकामाकडे त्याचा फार उपयोग 
करतात. 
मिंचः-याची छाया फार गर्दे असल्यामुळे छाथेकरतां व 
फळाळरतां हॉ ज्ञाड कार लावतात.हे फार सावकादा वाढते. 
ब याचा मोठ। वृक्ष बनतो, त्या ळांकडचा गाभा फार कठिण 
वाळसर तांबूत रंगाचा असतो. यामुळे मुतारकामास ह 
लांकूड फार जाचरते. परंतु याचा कांतकामाकडेस उपयोग 
करताल. तस्तेंच तेल्य़ाचे घाणे, गुरहाळाचे घाणे,मोठाले मोगर, 
रंघ्याची खेड वगेरे जिन्नस करतात. याची आंच फ!र असते. 
यामुळें विटा भाजावयास याचा उपगोग फार करतात. साल 
वृक्षाच लांकूड वजनांत देर घनफुटास ६२ पांड आणि देव- 
दार (डील)४० पड भरते, कोणत्याहि बांधकामांत वापराव- 
याचे लांकूड झाडाच्या गाभ्याजवळचे असेल तितके चांगर्ळे 
जेव्हा लाकडाच्या बजनाचा एकपचप्नांश वाळन जाईल 
हा त मुरल भश समजाव, आणे ञ्ञ्व्ह्ां त्याचे धनन कपी 
त होत एकत्रतीयांश इतक्के घटेल तेव्हां ते पुरे वाळले व 
घि करून चोकटी वगेरे बनविण्य़ा जोग झालें अर्ते सम- 
जाव. ज्या बहालातून ढवा बरांम्रांतून वासे, पाखाडया, 
किंवा अद्याच प्रकारचे लहान डाग करवतून काढणें अस्वेळ 


श्यापयशास्र 


पभ जायना 


महाराष्ट्रीय क्षानकादा. ( स ) ३०४ 


स्थापत्यशास्छ् 


तेव्हां से बहाल चांगले मुरलेळे असले पाहिजे. ध अर्ते:करव- 
तळलेले नगाहि बरेच महिनेपर्यंत मुरत ठेवावे. आणि ते छामांत 
वापरळे तरीहि पुरतेपणी वाळल्याखेरीज त्यांनां ओला रंग 
देऊं नये. 


शेतकीच्या आउताळा उपयोगी १डणारीं लांकरड्ड बाभूळ, 
नांभूळ, अजन, रायणी, कळंब, साग,भजुन, व बोर. बहाला- 
साठां बाभूळ, जांभूळ, भजन, बकुळ, रायणो, मोह, साग, 
मजुन. दरवाजे व खिडकय़ांतारठी, मोहू, फणत, तूण, साग; 
व बाभळ, शिस, धामणी, आंबा, लिंब, ह्यांच्या चोकटी चगेरे 
करतात. पायालषाठी ठोकावे लागणारे लांकडी खुंट, खर, 
अंजन, रायणी, साग वगेरंचे करतात. फळ्य़ा सावरी, शिवणी, 
आंबा, मोहा, साग, हिरडा, कांचन ह्यांच्या करतात. घरासाठी 
लागणारे खांब, वासे, पाखाडया वगेरेसाठां बाभूळ, खर, 
शिरास्त, कीन्हई, फणस, मोह, झिस, जांभूळ घामणी, 
भंजन, ठिंब, रायणी, साग, अजुन, ऐन, हिरडा गगेरे 
झाडांचा लांकर्डे वापरतात. विहिरी बांधतांना लाकडाचे 
चक्कर करून कुंडी उतरविणें झाल्यास पळत, धाभुळ, खेर, 
शिरीस, कोन्हईे, फगस, मोडू , शित्रू ज्ञांभूळ, शिवणी, 
अंजन, आंबा, चिंच, साग, अजुन आणि शमा ह्या झाडांची 
लांकर्ड वापरतात. 


बांधकामाला किंवा इमारतींनां लोखंड, शिसे, तांबडं, जरूत 
ब त्यांच्या मिश्रणाने बनविलेले मिश्र धातू ह्यांचा उपय्रोग 
ळरत[त. त्यांचे खिळे,स्क्रू, बोल्ट, पद्र्या, बरत्रे, बहारठे, खांब, 
नळ्य़ा, गटारे, ञाच्छाद नाथ पत्रे, हो सर्वे बहुतकहन लोख- 
डाचींच करतात. या सवे धातू अशुद्ध स्थितांतच सांपडतात. 
म्हृणजे त्या धातूचा प्राणवायूशी किंवा गेधकाशी किंव कर्बा- 
म्लाशी संयोग होऊन त्यांची एक नातीचा भस्मे बनलेली 
असतात. व ह्या भस्मरूपी दगडांतून शुद्ध धातु काढावयाचा 
म्हणजे भट्टीत घाळून खप आंच देऊन व वेगवेगळे पदार्थ 
त्यांत घालून वरील पदाथाच्या म्हणजे प्राणवायु,गेधक किंवा 
क्बोम्ल ह्यांच्या मिठातूत त्यास सोडाविणें म्हणज त्यांचा विसं- 
योग करणें होय. ज्या ठिकाणी लोखंडाचे दगड सांपडतात व 
अशा दगडांत निदान चौथ! हिस्सा तरी शुद्ध लोखंड असेल 
व ह्याच खाणांत तें वितळविण्यास लागणारा छोळतता व चुन- 
खडी हॉ सांपडत असलीं तर अशा खाणीतून लोखंड काढणे 
फायद्याचे पडते. लोखंडाच्या दगडांत जर मत्तिका असेल 
तर त्याच्या शोधनात्त चुना घालावा लागतो व चुना अस- 
ल्य़ास मृत्तिका घालावी लागते. ज्य़ा वेळीं दगडी कोळसा 
वापरतात त्यावेळी भात्याने, आंत जोराने सोडावयाची 
झि्रा फुकावयाची इवा तत्त असावी लागते. ह्या जोराच्या 
फुडण्याने भट्टीत अतिशथ उष्यता उत्पन्न होते व कोळशां- 
तीळ कबोपेकॉा कांही भागाचा शुद्ध क्षालेल्या लोखंडाशी 
संयोग होऊत ते वितळून बिडाच्या रूपाने प्रवाही स्थितींत 
तळाळ! बसते. ब नंतर तो रस भहांचा दुरबाजा ढघडून 


मोठमोठाल्या लांब चरांट सोडतात.हे चर ओतार कामासाठी 
जशा प्रकारची वाळू लागले तशा प्रझारच्या वाळूचे केळेळे 
अलतात व यांनां दोन्ही बाजून! कांटे फोडळेडे अततातं. 
नंतर हे ओतलेळे तुझडे थिजून &छाठिण झाळे म्हूणजे तेच 
भोतकामाला ळागणारे बोड म्हणून सांठवून ठेवतात. बीड 
तयार होण्याला शुद्ध लोखंर्डात त्याच्या वजनाच्या निदान 
५० व्या भागाइतका काबेत रासायनिक कियेने मिळाला 
स्हणनेच तं वितळते व त्याचे बाड बनतं. लोखंडाच्या वज- 
नाच्या शेकडा २ पासून ६ इतका कबे मिळाळेला अपला 
म्ह्णजे ते बीड ( कास्ट आयने )व ह्या कबोपैकां कांही माग 
भट्टीत असतांनाच जाह्ती इव! फुंकून, तो जाळून टाकळा 
म्हणजे त्याचेच पोळाद बनते. पोळादांत सुभारं दर शेकडा 
१॥पासून अष्यो भागाइतका कव मिसळलेला अत्ततो.म्हुणजे 
पोलादांत निढापेक्षां कबे बराच कमी असावा लागतो. 
म्हणून तें शुद्ध लोब्ंडापेक्षा नास्ती कठिण होतं व वितळं 
शकते म्हणजे त्याचं ओतकाम करतां येते. तेवढ्याच उष्ण- 
तेनें शुद्ध लाखेड (रॉट भायनं) विरघळत नाहो. शुद्ध लोखं. 
डांत क्षे बहुतेक अतत नाहो. फार झाला तर शंभर शेरांत 
पावशेर असतो. लोलंड तापलेले अततांना किंवा धेड अस- 
तांनाह्ि बडवून किंवा हातोड्याने ठोकून वाढविता येत. 
त्यांतच गेंघकाचा थोडा जरी भाग राहिला तर तं तापविड 
असतांना बडविळे तर त्याला तडा पडतात किंवा त फुरते. 
गेघकाच्या ऐवजी फास्करस इं मूलतत्त्व जर लोखंडांत राहि- 
लेले असलं तर तं लोखंड थंड असतांना ठोकळे तर तडकते 
७%.वा फुटते. 

बॉंड दोन प्रकारचे असत; पुष्कळ कोळसा धालन कार 
कडक आंच दिली असतां जे बीड बनले त करड्या रंगाचे 
ब दाणेदार अस्त. तें लवकर वितळते व दुसऱ्या नातीच्या 
म्हणज्ञे पांढुरकया रंगाच्या बिडाच्यापेक्षां नरम भत्ते ष 
त्यामुळें त्याचे ओतकाम फारच सुबक बनते पण ते मजवुती- 
संबंधाने किंवा काठिण्यासंबधार्ने पांढुरक्या बिडापेक्षां कपी 
प्रतांचे असते. कमी आंच द कोळता थोडा घातला स्ह्ण्जे 
पांढुरके बीड निपजते.त शुभ्र रंगाचे,दाणेदार पेळदार,कणांये 
बनलेलं असतें. ते अतिशय कठिण पण कांचेतारखें ढितळ 
असतें व ते वितळावयासाहि फार अवघड जाते स्हणूत अशा 
बिडाचे ओतकाम सहता करीत नाहींत. तर त्यांतील कने 
जाळून टोकन त्याचें ठोकून घडावयाजोगे साधे लोखंड तयार्‌ 
होते. बिडाचं ओतकाम करावय!चे म्हणजे भद्ठोमर्ध्ये जितके 
बॉंड घातलें अत्तेक त्याच्या निम्म्या वजनाइतका कोक(म्हणजे 
दगडी कोळशांतील धूर निघून जाळ इतकी त्यास उष्णता 
लावून तयार केळेळा कोळता ) किंबा लांकडायासन तशाच 
क्रियेने तयार केलेला लोणारी कोळसा धाळून ते बोड बितळ. 
बितात ब नेतर बारीक रेतीमर्ध्ये जे ठते उमटविलेले भततोल 
त्या ठ्यांत ते सोडतात. म्हणजे त्या ठशाठ्या आकाराचे 
जिन्नत बनतात. बिडाचे साधारथ डपयोगांत नेणारे भिलर 


स्थापत्यशास्त्र 


तरद्वाराषट्रीय शानवोषा. (खख) ३०४ 


स्थापत्य शास 


म्हणजे कठडे, जिमे, पांणी नेण्याचे नळ, खांब,रुळाच्या खाला ! जाळून टाळणे हेंहि करतात परंतु यांत कोळसा फार लागतो 


बसविण्याच्या बेठळो वगेरे डोत. 
ल:खडाच्या दंगडापासूुत आपल्य़ा इकडे ववडे लोक 
तयार करीत असत त॑ लोखंड अतिशय शुद्ध अवेवते 
सध्यां परदेशांहून येणाऱ्या श्रिकडे ळोखंडापेक्षां सुदा जास्ती 
झुद्ध म्हणजे वरच्या प्रतांचे असे. त्यांनां प.हल्यांने बीड 
करून सागा!हून शुद्ध लोखंड करण्याची जरूर लागत नते. 
परंतु ते कार लहान प्रमाणावर करीत अतत वत्यासुळे ते 
महाग पडे, सध्य़ां परदेशांतून जे लोखंड येते तं सर्व अशुद्र 
लोखंडाच्या माताधासून किंवा दगडापासून बीड तयार 
करून नेतर त्यांतील ववे ज'ळून तयार केलेलें असते. 
अस करतांनां सट्टमर्घ्ये टन दोढ टन बीड घाळून वितळ- 
वितात; ब॒ त्या वितळविलल्या बिडाच्या पृष्ठभागावरून 
नोरानें दाबलेलो हवा सोडतात म्हणजे त्या हर्वेतीळ प्राणवायु 
बिडांतल्या कर्बाशी सैयोग पावतो, ब्हणजे क्वाचा बराच 
भाग जळून जातो व तो ळबास्ल खूपार्ने निघुत जातो. नतर 
हं बरेच शुद्ध झालेले बीड पुन्हां दुधऱ्या भट्टात धाळुन 
वितळवितातं. ह्या भट्टोंत जे जळण त्रातल असलेल त्यांची फक्त 
ज्वाळाच ह्या वितळविलेल्या बिडावरून जाते. द्दा ज्वाला 
जोत असतां वितळविलेलं बीड लोखंडी दांड्याने ढवळतवात. 
म्हणजे त्या वितळलेल्या बिडाचा देगबेयळा भाग वरच्या 
बाजूला येतो द त्या योगानें आंत फुकल्या जाणाऱ्या हुर्वेतील 
प्रागवायची क्रिया सद बिडांतील कर्बावर होते ब त्या योगानें 
कब जळन जातो. असं करीत असतां मीठ, किंवा लोखंडाचं 
कीट किंवा गेज वगेरे पदार्थ पातळ विडांत टाकतात व 
त्याच्या योगाने त्या बिडाच्या वरच्या बाजूला एक प्रकारची 
मळी येते. ह्या मळीवर येणाऱ्या खरपुड्यांनांच स्लेज असं 
म्हणतात. ३ त्या खरपुड्या काढून टाळल्या म्हणजेच 
झुद्ध लोखंड खाला राहते. हो मळी हणजे शुद्ध बिडासध्यें 
जो अशुद्ध द्रव्ये असतात त्यांचीच राख झालेलो झिंवा आंत 
टाऊलेल्य़ा पदार्थांशी संयोग होऊन बनले कोट होय. 
बिडांतील छन्न जळून गेला मद्वणजे ते वद्ट बनते. इ त्यांतील 
दोट ळिंदा मळी काढावयासाठी त्या घट्ट झालेल्या लोखंडाचे 
गोळे बाहेर काढून घणार्न बडावेतात म्हणजे त्यांतालळ मळी 
बाहेर निघून जाते च त्याचा एकजीव होतो च हेंच घनदघे- 
माय लोखंड होय. बिढाचे अक्षया रीतीने घनवर्धनीय लोखंड 
करतांना त्याचा 2 पासुन 2 पर्यंत भाग लळून जातो. किंवा 
बाया जातो २ & पासून 5 भागच हाती लागतो. या बडवन 
तयार केलल्या गोळ्याचे उंताच्या चरकासारख्य़ा खोबण पाड- 
छल्या. नरक्कांतून दाबून लाटी, लंगडी किंत्रा कोबी बनावितात 
वत्या कापून व तापवून पुन्हां चरकांतून काढतात व अक्का 
रोता त्या ळोखडाळा घनता व तेतुमयरता येईपर्यंत वरवेवर 
चरकांतून आढून काढत!त. या वर तांगितलेल्या पद्धतीला 
खच कलली लागत असल्यामुळे जरी ती उपयोगांत आणतात 
त्री वधा कधा एकांच. भट्टीत बीड करणे ब त्यांतील क्षे 


स्कल 


नहि 1कक्क्कााककाका्याककाकमद दमता 
साका 33न यदात 


व लोखंर्डाह फार वाया जातें. वर सांगितलेल्या नुतत्या हवा 
दाबून फुडण्याच्या पद्धतांतहि कधी कधी थोडा कार फरक 
करतात. ध ह्यांत भट्टीमध्ये वितळावेलेल्या विडाच्या तळांतून 
टाफ सोडतात. त्या वाफेच्या योगाने ते वितळलेले वीड 
आपोआप हळू लागते किवा खदखदूं लागहे व त्या वार्फे- 
तीळ घटक प्राणवायु ह्याचा बिडांतील कर्बाशी संयोग होऊन 
कर्ब जळून जातों १ त्यांतील मद्ृणजे बार्फेतील उज्ज [हायड्रो” 
जन ) ह्याचा बिडांतील गंधक धे फास्फरसशी योग होऊन 
हवे मळ जळून जातो. 


घनवर्थनीय लोखंडाचे खिळे, स्कू, पट्ट्या, गज,पत्रे, बहाले 
वगेरे वस्तू करतात.हे लोखंड चांगले असले म्हणजे त्याचा रंग 
निळसर करळा असतो व त्याचा गज तोंडला असतां त्यांत 
रेशमासारखा तुकतुळींतपणा असावा व ते तेतुमय असाव 
तं जर तंतुमय नेल दते जर स्फटिकासःरख द्वागेदार 
किंवा खपल्याखपल्याच बनलेलं आहे असं दिल तर त 
कममसजवूत खाह अस्त समजाव. चांगल धघनवघधनीय लोखंड 
नेही फार चिवट असते ब ठे घणाने ठोकळे असतां वःढत, 
ब त्याचा अढन ताराहू काढता यंत. त पाढर(व्हाइईट हीट) 
देसतापरत. तापाबेल म्हणजे त्यास ठाकून वाटेल ता 
आकृति देतां नेते. व तक्षाच लोखंडाचा दुसरा तुकडा 
तितकाच तापवून (म्हणजे थांढरा दिलळ इतका) त्याच्यावर 
ठेवून घणार्ने ठोकळे अत्ततां त्या दोहीचा एकजीव होऊन 
जातो ब त्यांचा सांधा कोठे झाला आहे हृंहि कळत नाही 
अस| सांधा करतांना दोन्ही तुकड्यांवर गज असतां उपयोगी 
नाही. गेज &लल्यास तापविलेल्या ळांबावर॑ थोडी माती 
किंदा रेती टाकतात म्हणने त्याच्यायोगाने गंजाचा मातीशी 
संयोग होऊन एकप्रकारची पातळ मळी बनते. व ती दोन्ही 
कांबी ए ठिकाणी क्ररून ठोकल्या म्हणजे निघून जाते व 
दोन्ही कांबींचा एकजीव होतो. 


घनवर्धेनीय लोह म्हणजे तावारण रीतीनं ज्याला आपण 
लोखंड हणून म्हणतो. ते. तयार झाल्याबरोबर चरकांत 
घाळून त्या चरकांत जश्या प्रकारचीं भोके किंवा खोबणी 
पाडल्या! असतीळ त्या आकारावे डाग दाबून खेचून काढतात 
चौरस खोबण पाडलीम्हणजे त्यांतून चोरत गज दाबन निघ- 
तात. अक्शा गज्ञांनां 9 इंच, २ इंच, २॥ ईंच गज अशी नांवे 
दुतात. १) इच गरज म्हृणजे १ च रुंद व ३ हूंच जाडीचा व 
२॥ इंच गाज म्हृणजे २॥ इंच रुंद व २॥ इंच जाड. 
असे मोठमोठ्या डांबोचे तुकडे वनाविलात. चरकांतील खोबणी 
गोळ आकाराच्या असल्य स्हुणमे स्यांतन दाबत काढलेळें 
तुकडे गाल सळहच्या आढाराचे बनतात. अक्षया तकड्यांनां 
ते क्रर्धा इच व्यासाचे असल्यास अधा हवी सळहू म्हणत [त 
बे १॥ इच [कवा २ इच ठ्यालाचे असल्यात १ ॥ इंची किंवा 


दोन इंची लाट अल म्हणतात. गज हिवा लाठी किंबा सळया 


श्थापत्यशास्त्र 


णाला 


तयार करतेवेळी चरकांत ज्या खोबणी पाडलेल्या असतात, 
त्यांपैका अर्धा खोबण एकांत व अर्धी दुसऱ्या भागांत पाडलेल्या 
असतात. वतेळाकृति सळया किंवा लाटी दावून काढावयाचे 
खे रोळर असतात त्या प्रत्येक रोलरमर्ध्ये अधवतुळाकाति 
खाबण पाडलेली असते, म्हणने दोन्ही. अधंवतुळ मिळून 
एक गोलाकृति सळई किंवा लाट तयार होते. चौरस गज 
तयार करावयाचे असल्यास त्यांत प्रत्येक रःलरमध्य म्हणज 
रुळामध्ये त्रिकोणाकाति खोबण पाडलेली. असत. ही 
ब्रिकोणाकृति समभुज काटकोनत्रिकोणाकृ,ते अशो. अतेते 
स्हणजे दोन्ही रुळांतळे त्रिकोंण मिळत एक समथुज चाकांन 
तयार टदोतो व ह्या आकाराचे गज त्यांतून दावून निघतात. 
ह्याच खोवणी वेगवेगळ्या आकारांच्या केल्या म्हणजे त्या 
त्या आकारांचे डाग दाबून तयार करतां येतात. दान्ही 
रुळांताळ खोबणी मिळन 1. अक्ची आकांत तयार हात अपषेल 
तर त्यांतन द'बन काढलेल्या डागांना अ॑राळे आयन काण लहू 
असं म्हणतात. ह्या खांबणा गू ह्या इंग्रजा अक्षराच्या आका- 
राच्या असल्य! म्हणजे त्यांतून दाबून काढलेल्या तुकड्यांठ 

ट्रँगल किंवा 7' लोह असत म्हणताह. व त्या दान्हा. लोवणा 
मिळन जर 1[सारखा आकार बनत अलल तर त्यांतून दाबून 
वाढलेल्या आकृतीत (1 आयन किंवा 11 लोदृ म्दणतात. 
लोह व ४ लोह ही पुलाच्या कासाला ब काटाहे जाञ्काम 
करावयाचें असेल त्यावेळी उपयोगी पडतात व 11 लोहू ल्हाल 
आकाराचे (रोल्ड जीइत) अतल्यात म्हृणजे चरकांतून दाबून 
क!ढून बनविलेले असल्यास ते लेखंडो बरघे किंवा कड्या ह्या 
रूपानें हमारतांत वःपरतात.ह्याच आकाराचे माठाले पग अस- 
तातत्यांनां गडेर म्हणजे लोखंडी बहाळं अस म्हणतात ब अशी 
बहारऊ सात आठ इंच रुंद व २४ इंचापर्यंत जाडीची किंवा 
खोलीची मिळतात व त्याचा. ३०1३५ फूटपर्यंत गाळ्यांच्या 
तुळय़ांच्या किंवा बहालांच्या! कामी उपयोग होतो. हे दावून 
काढावयाचे चरक म्हृणजे उंताचा रस काढावयाच्या चरक 
प्रमार्ण दोन रोलरये म्हणजे रुळांचे बनळेळे असतात व ते 
सांच्य़ाप्रमाणच फिरतात. व ह्यापुळे वरकांत ऊंस दाबून 
पुढे ढकलला जातो त्याचप्रमाणे ह्या रळांमध्ये एकदां लावलेला 
लोखंडाचा तुझुडा दाबला, जाऊन रुळांतीळल खोबणीच्या 
आकाराचा बनन बाहेर पडतो, असे दाबून काढलेले गडेर तर 
४५ फूट लांभापर्यत म्हणजे सुमार २टन वज्ञननाच तुद्धा तयार 
करतात. त्याचप्रभताण बहालांचाह तुकड २. -४० फूट लामा- 
पर्यंतचे मिळतात. परंतु अले पातळ म्हणजे हळके डाग फार 
लांबीचे असले झ्हूणजे ते स्वतःच्या वजनानचट बांकण्याचा फार 
सभव अत्तो ब ते रेल्वेतून नेण्यासाहे मोठ्या लांबीचा व्यागन 
किवा डबा लागता. त्याचप्रमाण आंग्बोटांत घालावयाच्याव 
काढावयाच्य़ाचेळा, त्याचप्रत्ताणे मांत रचून ठेवण्याला बराच 
अडचण पडते व खेरीज कोणताहि नग फार जड असला 
म्हणजे तो जागचा हृलयावयास व जागी उचळून बसवाबयास 
फार त्रात पडतो म्हणून हे चरकांत घाळून काढलले डाग 


. महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, (स ) ३०५ 


। 
१ 
र 
। 
1 
1 
। 


स्थापत्यशास्त्र 


अरी बाटेल तितक्या लांबीचे काढतां येतात तरी ते १२, 
१६,२०,२४ फुटांपर्यंतच साधारण रीतीर्ने तयार करतात. 
या रुळांतीळ खोबणी आगगाडीच्या रुळाच्या आकाराच्या 
व्हणजे तुमार॑ २॥ इंच रुंद ध ५ इंच उंचीच्या डमरूच्या 
आकाराच्या $डरून त्यांतून दाबत काहून आगगाडीचे रूळ 
नवितात. हे २० पासन ३० फूट लांबापयतचे असतात 
त्याचप्रमाणे खोबणी ज्या आकाराच्या कराव्यात तशा वाटेल 
त्या आकाराचे नग निघू शकतात त्र त्याप्रमाणे ते ळाढत!त- 
ज्याप्रमाणें गज, सळया, लाटो, आगगार्डाचे रूळ, कोण- 
लोहू,'री'लोहू वगेरे त्या त्या ञाकाराच्या खोबणी चरकाच्या 
रुळांते पाडून दाबून ओढन छाढतात त्याचप्रमाणे खोबण न 
पडलल्या जशा सळापधून दावन लाखडी पत्ने व छरपट्ट्या, 
काढतात. ब घरावर घालावयाचे नळीचे पन्न असतात त्ते 
तशाच आकाराच्या पृप्भायावर एकमेकांत बसतील अश्या 
प्रकारच्या गेडेऱ्या पाडलेल्या ठळांमधन दाबन काढतात. १ 
अशा रीताने ज्या कामी इतका पातळ पत्रा, त्याच्या कम- 
मजेघुतीसुळ उपयोगांत यावयाचा नाही अल्ला कामाला 
वावरता येतो. म्हृणमे ज्य़ा साध्या पत्र्यावर मनुष्य उभा 
राहिला असतां तो लागळीच वांकून जातो असताच पन्ना 
वांदुवून त्याच्या नळ्या पाडल्य़ा म्हणने तशाच पत्र्यावर 
मनुष्याला सहज रातीनं उसे राहतां येत. हे पत्रे अद्या 
रीताने रुळांतून काढल्यानेतर त्यांचा पृष्भग रासायनिक 
रोतोने स्वच्छ करून वितळविलेल्य़ा जस्तांत वुचवळन 
काढतात व अद्या रीताने तेन गंजणारे बनतात. लोखंड 
कोरड्या हवेनं गंजत नाहीं पण ओल्या! किंवा दुभट हवेने 
फार लवकर गंजतें. लोखंडावर थोडासा गंज चढला इहुणजे 
ता गंज व लोखड यांच्यामध्ये एक प्रकारचा विद्युत्तरवाह 
चालु होता व त्य मुळें गोज वाढतच जातो. कारण हवेतील 
प्राणवायूचा बाळा, राहिलल्या शुद्ध लोखंडावर परिणाम 
६०-॥स त्याची मदत होते. व अशा रतीने कांहा दिवसांना 
त्या सद होखंडाचा गंजच वनतो. लोखंडावर अस्ताचा एक 
प्रकारचा मुलामा चढविल्याच्या योगानें लोखेडाथ रक्षण 
द्वोत व ते पुष्कळ दिवतत टिकते. व अशा रीतोर्भे घरावर 
घालावयाचे पत्रे, पाणी न्यावया!च्या बादल्या, पिपें, होद, 
बगेर ज्या पत्र्यांचे करतात त्या पत्र्यांवर नस्त चढविलेलें 
अतत. ज्याप्रमाण अस्त चढणिल्याने लोखंडाचे रक्षण होते 
त्याचप्रमाणे कथीळ बढविल्य़ानहि होत. अश्या कथौळ 
चढ/वेळेल्या पञ्य़ांनां टिनचे पत्ने म्हतणात. परंतु खरोखर 
ते पत्ने लोखंडाचे असतात व त्यांवर कथील चढावठेले असते. 
अश्या प्रकारचे पत्ने, राकेलचे डबे च ल्हान डब्या बगेरे 
करण्याकडे वापरतात. च हे पन्ने जस्त चढविलेल्या प््यांपेक्षां 
पुष्कळ पातळ असतात. तापावरिलेल ढामर ( कोल टिन.) 
लोखंडाच्या पत्र्ममाला लाविळं भततां ते पन्ने १ज्ञेनापे होतात 
पोलाद:--म्हणजे शुद्ध लाखंडाशी त्याच्या. वजनाच्या 
शकडा भध्यापातून दडपर्यंत कब. सयुक्त झालला पदाथ 


सयापत्यशाका 


होय. व सं तयार ळरतांन! हाद्ध लोखेंडांत वर तांगितलेह्या 
प्रमाणांत क्बे धालतात व अशा रोतीर्मे तयार केलेले 
पोलाद उत्तम प्रकारच होतें. याखेरीज दुसरड्रि कारखाने 
पोलाद तयार करतात. ते. करण्याची रात व्हणजे बीड 
बितळळून त्यांत अल्णारें हकडा ४ पासून ५ पर्यंत कर्बाचे 
अमाण त्यांठील जास्ती असलेला काबन नाळूत टाकून तो 
शेकड ३ पातून १॥ पर्यंत राहिला म्हणजे कर्ब ज]ळून 


टाकण्याचे काग्न बंद करतात. पण अशा रीतीर्ने बनविलेछ 
पोळाद वर सांगितलेल्या रीतीच्या पोलादाइतके चांगळे नसते. 
शुद्ध लोखंडापासून, कार्बन त्यांत घालून तयार करण्याची जी 


रात सांगितली त्या रातींत भट्टोतील उष्णतेने न वितळणाऱ्या 


मातीची मोठी लांब पेटीसारखी मूल तयार करून त्या 
मुशांच्या तळ!शी किंवा बुडाशी साध्या लांकडाच्या कोळ- 
शाची पूढ ह्या पुढीच्या .१, वजनाइतकी लांकडाची राख व 
सार्ध खावयाचें भीठ हॉ पसरतात. व त्यावर हाद्ध लोखंडाच्या 
मजांचा किंवा सळयांचा थर करताठ व त्या थरावर वर्‌ 
सांगितलेल्या मिश्र'पाचा एक थर करतात व त्यांवर पुन्ह्वां 
सळय़ांचा व मिश्रणाचा थर, असे करीत दरीत ता पेटी 
भरतात व नंतर ती पेटी सहा पासूर आठ दिवसपर्यंत 
तापलेली लाल राह्रील अशी व्यवस्था करतात. व नंतर र्नि। 
मूस्त निवूं देतात. मूस ।निवाल्यावर सळया बाहर काढून 
पाहतां त्यांच्यावर बारीक फोड आलेल दिसतात व त्यांच्यांत 
आंतपर्यंत कर्बांचा शिरकाव झालेला दिसून येतो. हें तयार 
झालेलें पोलाद एक जाहांचे व्हावे म्हणुन ह्या सळया पुन्हां 
भट्टीत घाठून वितळावितात व त्यांत आणखी थोडा कधे 
च॒ मंगेनीज नांवाचा ध!तु घालतात. ह्याच्यापासून फार उत्तम 
प्रकारचे ब शुद्ध एकजात ब कठिण जातीचे पोलाद 
तयार होते. ह्या पोलादाची धार लागून वापरण्याची सुरी, 
चाकू, वस्ततररे पटाशा गेरे दृत्यादे तयार करतात. त्याच्या 
छाठिण्यामुळे दोन तुकडे तापवून ठोकून त्यांचा सांधा करतां 
येत नाही. पोलाद ईं साध्या घनवर्धनीय लोखंडापेक्षां दाणे. 
दार अतत. व र्ते जास्त लवकर वितळवितां येतें. पण ह्याहि- 
पेक्षां त्याचा अतिशय उपयोगी गुण म्हूणजे ते वेगवेगळ्या 
कामासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचें पाणी देऊन वेगवेगळय़ा 
प्रकारची कठिणता किंबा स्थितिस्थापकता किंवा लवाचि क- 
पणा त्यांत झाणतां येतो, पोलादाचा तुकडा लसजसा ऊन 
कराबा तसतसे त्यावर वेगवेगळे रंग दिसू लागतात. व मत 
बेगबेगळे रंग त्यावर चढलळ असतांना ते निवविळे म्हणजे 
स्यामध्ये वेगवेगळया प्रकारचे शुण उत्पन्न होतात. त्यांत 
छटिणपणाचा ग्रुण उत्पन्न झाला असतां तें निवविले म्ह्णजे 
छापण्याची हत्यारें तयार करण्याकडे त्याचा उपयोग करतात. 
स्याचप्रमार्णे त्यास बेगबेगळय़ा प्रकारचे पाणी दिल असतां 
त्यापासून बडयाळाच्या कमानी वमेरे अतिशय लवचीक ब 
श्षितिर्थापकता नसणारे पद्दार्थहि बनादितां येतात. कधी 
रथो स्ेघ हत्यार पोळादाचे न करतां त्याचा पृष्ठमायच 


4.2... 


प्रह्वाराष्ट्रीय क्षानकोश. ( सख) ३०९६ 


स्थापत्यशाळा 


रासायनिक क्रियेने अतिशय कठिण करतां येतो. अर्से करा” 
खयार्चे अहछ्य़ास हत्यार चांगळे लाल तापवून त्यावर पोटे” 
शियम फेरोसायनाइड नांवाच्या रासायनिक दव्याची पृढ 
डाकतात. ब त्याच्या योगाने त्या लोखंडाच्या इत्यारा'्या 
पृष्टभायावरचाच भाग तेवढा पोलाद बनून ते पोलादी 
हृत्यारासाररखेच कठिण होतं. यालाच केसहाईंग म्हणतात. 
सध्यां तर बिडापासुन एकदम प्रोलाद्‌ करण्याची सोपी रीत 
साध्य झाल्यामुळें बरघे, बहाळें वगेरे जा पूर्वी घडीव लोखं- 
डाचींच करीत असत तां आतां त्याच भावने मऊ पोलादाची, 
कच्च्या पोलादाचा बनविलेला मिळतात. 
लोखंडकाम:--लोखंडी सळया अध्यी इंचापासून तीत 
' इरचांपर्यंत व्यासाच्या किंवा चौरस मिळूं शकतात.व लोखंडाचे 
। पट्टे १ इंचापासून ६ इंच रुंदीचे ब पाव हंचापासून १ इंच 
| जाडीचे मिळतात. जाड लोखंडी पन्ने १२ हंचापासून ह कूट 
| रुंदीचे व १५ फूटपथत लांबीचे मिळतात, वतेड हंडेडवेट 
, पर्यत वजनाचे मिळुं शकतात. वाणलाह € ६च>< 2 ते ४४ 
| इंच मापाचे ४० फूट लांबापर्थंत मिळुं शकत, लोखंडाच्या 
| सळया व पट्ट यांची मजबुती, दर चोरत इंचास २२ ते २० 
| टन पर्यंत खेचाण पडलें असतां न तुटेळ अशी व कोणलोह 
। ढ़िंवा “टी? लोह २१ ते २५ टन आणि जाडी पत्र्याची 
| १७ ते २४ टन इतका मळ्बुती असावी. पोलादाची मजबुती 
| दर चौरस इंचात २६ ते ३० टनांपर्यंत भसते. क 
वर लोखंडाची व पोलादाची मजयुतोी म्हणून सांगितली 
आहे तिच्या सुमार चतुथोशाइतव्े किंवा पंचमांशाइतर्के 
खेचाण नेहमीं येहेल अश्या आकाराचे लोखंडी किंवा पोलादी 
बाम डसाव लागतें. बिडाचे ओतीव डाग असतील त्यांवर 
दर चौरस इंचास १॥ टनाइतर्के खेत्ताण किंगा दर चोरत 
इंचास ८ टनांपेक्षा जास्ती भार न येईल, तर्सेच साध्या लोख" 
डाच्या नगावर दर चोरत इंचात ५ टन इतके खेचाण आणि 
४ टन इतका भार येईल च पोलादी बहालावर वगेरे द्र 
चौरस इंचास ७ाटन इतर्के खेचाण अथवा भार यावा;याच्या” 
पेक्षां जास्ती येऊं नये अशी .खबरदारी घेतली पाहिजे. 
लोखंडाच्या ऐवजीं सागवानी लांकूड वापरले तर दर चौरस 
इंचास ४-५ टनाच्या ऐवजी अधा ते इ टन[परीतच भार 
किंवा खेचाण सागवान सहून करूं शकतें. बाजारांत ज्या 
मापाचे लोखंडी नग मिळूं शकतात ते साधारणतः अते अत्त- 
तातः--गोल सळ्या तीनषाडशांश, ए६९चतुर्थोश, पांवपोड- 
शांश, तीनझष्टमांश, आणि अर्धी इंच पर्यंत ब त्याच्या पुढे 
एकसप्तमांशांने षाढत वाढत २९६च व्यासापर्येत आणि तेथन 
पाव इंचानं वाढत वाढत ४ इंचांपर्यंत झाणि त्याच्या पुढे 
अध्या इंचाने वाढत ५ इंचापर्यंत भ्षाणि त्याच्या पुढे १ 
इंचानं वाढत ८। इंचापर्यंत मिळतात. 
'बौरस गज:--पार इंचापासून झष्टमांश इंचाने बाढत 
१॥॥ हुंचांपर्यंत आणि पाव इंचानं वाढत २ पासून ४६ंचापर्यंत 
समोर गज मिळूं शकतात. 


€थापल्यदाास्तर 


महारराष्ट्रीय शञानकोष्ट. (सं) ३०७ 


ख्थांपत्य€हकां 


यस्य स समन्स एशॉशॅशशशशशशशशिशशशिशिशशि0 ण न४0?00 000 0 0न२0]ी0]000?00ी0ी--:->३-> 


चपटे पड्ेः-7अथ्या हवापासून अष्टमांश इंचाने वाढत 
२३ इंचांपर्यंत. रुंदीच्या आणि एकअष्टमांश इंच जाडीच्या 
पट्ट्या मिळतात. आणि तसंच १-४ इंच रुंदीचे आणि पाव इंच 
बाडीचे, १-६ इंच रुंदी आणि तीनअष्टपम़ांश जाडीचे किंवा 
अधा इंच जाडी, अथवा पांचभ्रष्टमांश इंच जाडीचे;१॥ इंचा- 
पासन अध्यो इंचार्ने वाढत वाढत ६ इंचांपर्यंत रुंदी आणि 
पाऊण इंच किंवा. सातअष्टमांश इंच, किंवा १ इंच इतक्ष्या 
खाडीचेहि पत्ने मिळतात. असेच ६ ते १९ इंच रुंद आणि 
पाव इंच जाड व ६-१६ इंच रुंद आणि तीनअष्टमांश ते 
अर्धा इंच नाड व ३० फूट लांबीचे असे रुंद आणि भाड 
पट्टे मिळतात. 

कोणलोहूः-- पाऊण इंच > पाऊण इंच किंवा १>१ 
हृंच किंवा १॥५१। इंच आणि एकअष्टमांशा इंच जाड असे 
छहानांत लहान आकाराचे कोणलोह मिळतात. तर्सेच १ इंच, 
१॥ इंच, १॥ इंच, व १॥ इंच, समचौरस आणि तीनषोड- 
शांश इंच जाडीचे. तर्सच एक, सग्वा, दीड, पावणेदोन, दोन, 
अडीच व तीन इंच, समचौरस आणि पाव इंच जाडीचे. तसच 
२>९ इंच, २॥>२॥. इंच, झाणि >> नाडीचे, तसंच २५ 
इंच, २॥><२॥ इंच, २३ इंच, ३॥>२॥ इंच, ३॥>५३॥ इंच, 
४>३ इंच, ४>४ इंच, ५>२ इंच, ६२ इंच व ६>४हचया 
मापाचे आणि. तीनगष्ठमांश णाडोचे; तर्सच २॥<२॥ इंच, 
२रे>३ इंच, ३॥>६२॥ इंच, ४१९३ इंच, ४>९४ इंच, ५>३ इंच, 
६>%३ इच, आणि ६>४इंच, या मापाचे ब अर्ध्या इंच णाडीचे, 
तसेच २२२ इंच, ४०९४ हेंच आणि ५>५ इच या मापाचे ब 
पांचभशमांश इंच जार्डाचेष्ठि लोहकोण मिळतात. 

“री” लोहूः--१॥५१) इंच, १॥>१॥ इंच, २%२ इंच, व 
२॥>१॥ इंच आणि पाब इंच जाडीचे बारीक टा लोह मिळ- 
तात. त्याचप्रमाणें २॥>२॥ इंच, ३२३ इंच, ३१८४ इंच, 
२॥>३॥ इंच, ४३ इंच, ४८४ इंच, ५>३ इंच, ६>३ 
इंच, आणि ६%४ या मापाचे आणि तोनअष्टमांश इंच 
जाडाचे; तसलेच ३%२ इंच, १५४इंच, १॥;८३॥ इंच, ४३ इंच, 
४>८४ हंच,५>२ इंच, ६:५३ ईंच मापाचे व अर्धा इंच जाडीचे 
टीळोहू मिळतात. कोणलोह आणि टीलोह २४, २५, किंवा 
२० फूट हांबीचे साधारणतः मिळतात. 

पातळ ब बाढ पत्रेः--लोखडी पातळ पत्रे १८ तते २४ 
गेजचे ४>२॥ फूट आकाराचे मिळतात. याच्यापेक्षा एक- 
षोड॒शांश ते एकअष्ठमांश इंच जाढीचे आणिरे ते ४ फूट रंद 
आणि ६, ८, १०, झाणि १२ फूट. लांबांचे मिळूं शकतात. 
त्याच्याहि पेक्षां जाढी पश्ने किंवा तकर्टे तानषोडशांश ते 
पाचअष्ठमांश इंच जाडीचे व ३ कूट, ३॥ कूट किंवा ४ 
छ्ट रुंदीची आणि ६ फूट, ८ फूट १० फूर, किंवा १२ फूट 
ठांबीर्चा. तर्सेच पाऊण ते एक इंच जाडीची आणि ३ ब ४ 
छट रुंदीची आणि ६ ब ८ फूट लांबीरचीह्रि जाड तकरटे किंवा 
हेट्ड बाजारांत मिळतात. कोणत्याहि छोखडी लामासाचें 
दाहा गाडा लालार पश्रयार्चे किंा तकटार्चे केक्षफळ किती 


| चौरस फूट भाहे आणि त्याची जाडी किती इंच आहे हँ 


। माहीत असलें म्हणजे काढतां येत. त्कट जर १ चौरस फूट 


असले ब त्याची १ इंच नाडी असली तर त्याचे वजन ४० 
पोंड असते. तेंच तकट किंवा पत्रा एकअष्टमांश इंच जाडाचा 
असेल तर त्यार्चे वजन ४० भागीले ८> ५ पोंड होईल. 
याच्या निम्मे जाडीचा एकषोडशांश इंच जाडोचा म्हणजे 
सुमार १६ गेजचा असला तर त्याचें वजन दर चोरस फुटास 
२॥ पोंड भरते. याच्याहि निम्यानें म्हणजे एकबत्तिसांश इंच 
जाडीचा (म्हणजे सुमार २२ गेजचा) पत्ना असला तर त्यार 
वजन दर चौरस फुटास १। पोंड भरतं. अश रतोने कोण- 
त्याहि तटकाचे किंवा पातळ किंवा लाडी पत्र्याचे बजन 
काढतां येत. तसंच सळया, गज, कोणलोह, रोल्डबीस्स किंवा 
बहार्े यांच वनन काढणे झाल्यास त्यांचा छेद ( क्रॉस 
सेक्शन ) १ चौरस इंच असल्यास दर यार्डाचे म्हणजे ३ 
फूट लांबीचे बबन १० पोंड असतें. , 


लोखंडी सामान ( ग्यास टथुबिंग. ) 


बळील्या आंतीछ नळीची नाडी दूर फुटाख 
व्यास इंच ईंच वजन पॉढ 
फाऊण .११६ १.१८ 
१ .१२९८ १.७९ 
१॥ १६०७ २.९७ 
२ "६०७ डॅ.डॅट 
छरपल्च्या 
बर्मिंगह्देम वायर रुंदी इं १०० फुटांचे बजच 
गेज किती पोंड 
१३ र ६३ 
१५ १॥ ३६ 
१८ १ १६ 
१९ टॅ १२ 


शिश्ाचा पत्रा एकदशांश इंच लाढ मसशछा म्हणजे त्यार्ये 
वजन दर चोरस फुटास ६ पौंड म्हणजेच लोखंडी पज््याच्या 
दीडपट भरते. 


पत्र्यांची लाडी बमिगहमवायर गेलनें मोषतात. व अश्या 
गेजचा ने. ३ म्हणजे सुमारे पाव इंच जाडी, ने. ६ भ्हणणे 
एकपेचमांश इंच,११ गेज म्हणले सुमार्रे एअष्टमांश इंच नाड, 
ने. १६ म्हणले एकषोड्शांश इंच. ने. २१ व्हणले एकब्तो- 
सांश इंच, ने. २७ म्हणले एकसाठांश इंच, ३३ गेल म्हणणे 
१ शेर इंच, १६ गेज म्हणजे १९ळू इंच. 

यावरून गभ १॥ इंच समचौरस अलळा तर त्याद 
बलम दर याडोस म्हणने ३ फुटांत १॥>१॥,८१० > २१ 
पोंड ब्हणले द्र फुंटास ७॥ पौंड होते. अशा रोती कोण- 
त्याहि सळहय किंभा मलाये किंबा कोणरोहाय बलल चट्कल्‌ 
कोणता गेर्ते. 


स्यापत्यशाऊा 


बिढार्चे वजन द्र घनफुटास इ५० पोंड व ळोखंडाचें 
४८० पोंड, व पोलादाचे सुमारें ५०० पॉड, अल्युमिनमचे 
१६६ पौंड, तांब्याचे सुमार्रे ५५० पोड, सोन्याचे ११५० 
पोंड व चांदाचे ६५३ पोंड, शि्याचे ७०८ पोंड, कथलाच 
४५५ पोड व अह्ताचे ४३७ पॉड, व पाऱ्याचें ८४८ पो, 
पितळेचे ५२४ पोंड, कांशार्चे ५०२ पोंड इतकं असतें. 
पाण्यार्चे वनन दर घनफुटास ६२ पॉड केल्टार (डाम- 
राचे ६३ पोंड ) आणि हवेचे वजन दर घनफुटास २₹( पोंड 
अस्ते. पाण्याच्या वाफेचे हवेच्या सुमारें ड असते. कॅबोनिक 
असिडचें वजन हवेच्या दीडपट असते. 
शुद्ध लोखंडांत (रॉट आयने ) कार्बन बहुधा नसतोच. 
असलाच तर १ लक्ष भांगांत २५ भाग इतचा अल्प प्रमाणाने 
अततलो. बिढांत त्याच्य़ा वजनाच्या विसाव्या भागाइतका 
म्हृणजे हकडा ७५ टक्के इतका कार्बेत असतो. व पोलादांत 
हजारी ४ ते १५ भाग इतका अतततो. 
सर्वे ओतीग लोखंड स्वच्छ पाणीदार व॒ कठिण असुन 
त्यांत भेगा व कडा नसाव्या तत्तेच ओततांना हृवा राहून 
भार्के राहिलेली नसावी.त्यांत निम्मे मभ़ असणारं उदी रंगाचे 
बोड असावें. व ते चिरणाने किंवा सातत्याने तोडतां किंवा 
विंधतां येईल अर्ते मऊ अतावे. बोलट घालण्यासाठी भोके 
सामत्याने पाडलेली किंवा ओततांनाच ठेवलेला असावी. 
घडीव ( रॉट आयने ) लोखंडार्चे काम मोठ्या काळजीने 
स्वच्छ, नीट व मजवूत केलळ॑ असावे. रिव्हेट मलबार 
(लोमूर) किंवा शिकेशाहा ( स्वीडिश ) किंवा हिंदुस्थानांतील 
चांगल्या लोखंडाच्या कराव्या. छेंच्या व कमानीपाठी 
ताणांच्या सळया अशा प्रकारच्या लोखंडाच्या असाव्या. 
लोखंडी बहार्ले द॒र चोरस इंचास २२ टच व पोलादो दुर चोरस 
इंचास ३० टनांचा जोर लावला तरी न तुटणारा असावा, 
बोलट किंवा रिव्हेटासाठी भाक पाडावयाची असल्यास ता 
सामत्यारने पाडावी. किंवा पंपिंग मशीनने पाडावी सवे रिव्हेटे 
लोखंड ऊन आहे तांच ठोकून त्यांची डोकां गोल व सारख्या 
आकाराची करावीं. बोलळटांचा व्यास, ज्या भोकांत ते बसवा- 
वयाचे असतीळ त्यांच्याबरोबर असावा. व यांची डोकी 
पत्र्याला ळपटून बसवावी. बोल्ट ब त्याचे डोके एका तुक- 
ड्यारचे असावें. रिव्हेर चांगला भोकांत जाऊं द्याव्या. ब 
भगं डोकें दाबून धरून तोंडावर वाटोळ्या खोबणींची छिनी 
घरून तीवर हातोड्याने ठोकार्वे म्हणने फुलून गोलाकार 
होईल.सचे स्कूचे पेंच साफ असून सारख्या जाडाचे व वंतुळांत 
बरोबरं अत्तावे. चांक्यां चौरस ब षट्‌कोनाकलाति किंवा अष्ट- 
कोनाकृति असून त्यांच्या बाजूची ळांबी बोलटांच्य! व्यासाच्या 
निदान दुष्पट ब जाडी बोलटाच्या व्यासापेक्षां अधिक असावी. 
छोखंडाच्या लवे प्रकारच्या वस्तूल तापवून त्यावर पक्के 
जबसार्चे तेळ ळावान, किंवा शेदरी ओल्या रंगाचे २ हात 
द्यावे. चरकाबर कांतठेल्या छोखंडाच्या भागाख सफेता ब 
वशबी मिश्र करून ह्या मिश्रणाचा हात यावा, ळोखंडी 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोद्या. (सख ) ३०८ 


स्थापस्यवाक 


तुळ्या व गडेरांच्या खालच्या तबकडांतून बांधक्तामांत 
घातळेले बोळर जाग्यावर बिनचूक व रेत रेषेत बसवावे. 
आणि तबकडी विवस्षित उंखीवर क्षितिजपातळीत बसवाबी. 
व्हणञे चाक्या सांधणींत तबकडील छागून बसतीछ. तबक- 
डीच्या तळाशी सिमर घालाव. 

तांबॅः-इमारतांच्या कामाला तांथे महाग असल्याकारणाने 
त्याचा फारसा उपयोग करीत नाहींत.इमारतीवर वीज पडूं नते 
म्हणून जी बिथुद्ठःहक पट्टी इमारतोांच्या शिखरापासून तो थेट 
जमीनीच्या आंतपर्यंत बसविलेली असते ती मात्र बहुतकरून 
तांब्या चीच असते. खेरीज त्याची विद्युद्दाहकशक्तोद्वि कारच 
उच्च प्रकारची असते. म्हणून जास्ती महृत्त्वाच्या विद्युद्वाह्दवक 
तारायंत्राच्या तारा तांब्याच्याच असतात. तारायंत्राच्पा 
नेहमीच्या तारा जस्ताचा मुलामा दिलेल्या लोखंडाच्यांच 
अत्ततात. तांब्यावर गंज चढला म्हणजे त्याचा पृष्ठभाग 
हिरवा दिसूं ळागतो.व हा गेज हूर्वेतीळ कबाम्लाच्या संयोगा- 
पासुन बनतो, तांब्यांत जस्त मिळविले म्हृणजे त्यापासून 
पितळ बनते. ब त्याचा उपयोग इमारतकामामर्ष्ये बिजा- 


। गर्‍्या, दरवाज्यास लावावया'च्या कड्या, दरवाज्यास लावा” 


वयाचे बोलट,स्क्रू वगेरेंच्या कामी(इम्नारत उच्च दर्जाची अस- 
ल्यास ) ळरतात. 

जस्तः-रजस्ताचा उपयोग लोखंडी पत्र्यावर सुळामा चढ- 
बिण्याकडे करतात. परंतु खेरीज घरावर घाळाबयाचे पत्रे 
च त्यावरील पाणी काहून नेण्याकरित! पत्र्याची केलेली गटार 
व नळ या कामी ते वापरतात. जस्तावरहि हृर्वेतील प्राण 
वायूचा परिणाप्र होऊन एक प्रकारचा गंज चढतो. पण तो 
गेज खालील पत्र्याला घरून राहिल्याकारणाने आंतल्या 
नह््ता'च रक्षण करतो म्हणजे त्यावर प्राणवायूची. क्रिया होऊं 
देव नाही. 

शिसः-शिशाचा उपयोग कोळारावरीळ कुंदार्चे पाणी 
काहून नेण्यासाठी पत्र्याची गटारे व पाणी न्यावयाच्या 
नळ्य़ा यांच्याकडे होतो. शिश्ावर कोणत्याहि अझडाचा 
परिणास होळ शकत नाही म्हणून गंघकाच्या अळछासारखी 
नलाळ अय्लें तयार . करावयास लागणाऱ्या भट्ट्यांनां 
आंतल्या बाजूने शिशाचा पत्राच लावतात. त्याचप्रमार्ण 
राखायनिक प्रयोग करावयाचे असतो अशा रेबलानां ब 
त्या टेबलांतून बसविलेल्या धुण्याच्या कुंब्या ब त्यांतून वाहून 
ज्नाणाऱ्या पाण्या'च्या नळ्य़ा ह्या सवे शिशाच्याच. करतात. 
भतिशय शुद्ध पाणी अस्षेळ तर शिशाचा परिणाम . त्यावर 
बळद होऊं शकतो. परंतु पाण्यांत क्कोणत्याहि प्रकारचे 
चुन्याचे काबोनेट किंत्रा सट्फेट म्हणजे कर्वाम्ळ किंबा 
गंघकांम्लयुक्त पदार्थ द्रवख्पार्न असळे (ब बहुतेक झऱ्याच्या 
पाण्यांतून असे असतात ) तर त्याच्याबर शिशाचा परिणाम 
होऊं शकत नाहीं व यामुळ जरी कधी कधी पाण्याच्या 
खांठवणीच्या टांक्यांनां भ्यांतून शिक्वाचे पत्रे जडलेळे असतात 
व नळ्याहि क्विज्ञाच्याच घापेरतात तरी त्याचे दुष्पारिणाम 


पहार्ण्यांत येत नाहीत. शुद्ध पाण्यांत ( डिस्टिल वाटर ) 
मात्र ते थोडे विरते व असे पाणी पोटांत गेळे असतां. कँप 
चायूतारखा एक प्रकारचा रोग उत्पन्न होतो शिशाचे पत्रे 
दूर चौरस फुटाला७पोंडांपर्यंत वजनांत भरणारे असे घरावर 
घालण्याला वापरतात, व अश्या छपराला १५ फुटांस १ फूट 
याप्रमार्णे ढाळ देतात. ह्या पत्र्यांवर हवेतील प्राणवायूच्या 
संयोगपासून भुरकट रंगाचा पापुद्रा. वनतो व त्या पापुद्यानें 
खालोल शिशाचे रक्षण होते शिसं हे शतिशय मऊ व जड 
असतें व त्याचे विशिष्टगुरत्व ११॥ असते. व ते ६२० अंश 
तोत्रतेची उष्णता लावली म्हणजे वितळते. 


पन्हळासाठी १ चोरस फुटात्त ५ पासून ८ पोंडांपर्यंत 
वजनांत भरतील असे शिक्याचे पत्ने असावे. आढ्यावर व 
कोनवाशांबर लागणाऱ्या. शिशाच्या! पत्र्यांचें वजन दर चोरल 
फुटास ६ पोंड असार्वे. छप्पर किंवा गच्चो जेथ सिंतीशी 
मिळते अश्या ठिकाणो भिंतीवर पडंलेळ पाणी सिंतीवरून 
खालीं क गळतां गच्चीवर किंवा छपरावर पडावे व्हणून जे 
शिद्याचे पत्रे भिंतीत घालन थोडे छप्परावर किंवा गच्चीवर 
बाहेर ऊाणतात त्यांच वजन दर चोरख फुटास ५ पोड 
असावें. सवे. पन्हळ ओतीव शिक्यांचे आणि आढ. व. कोन- 
वाशांसाठां लागणारे पत्रे रळामध्यें दाबून ळाढलेले असावे. 
शिकाच्या पन्हृळाच्या लांबीस सप्तांतर मिळण्याच्या. सांध्या- 
खाला २ इंच जाडीचा तक्ता असावा. पन्हळाच्या लांबीस 
काटकोनांत येणाऱ्या सांध्यांत पत्रे एकमेकांवर चढवून 
बसवावे.किंञ त्यांची टके एकमेकांत इंच दुसटून बतवार्वी. 
शिक्षाचे पी लांकडाशा तांब्याच्या खिळ्यांनी जोडावे. पन्ह- 
ळाच्या प्रत्येक फूट लांबोस अध्यो इंचांपेक्षां. कमी ढाळ 
नसावा व शिंतीच्या कडेस जी पन्हळाची टोक बाजुत्त बळवि- 
तात त्यांची लांबी ७ इंचांहून कमी नसावी. छप्परांत कोलळा- 
खाढां हो त्यांची बाजू ७ ईंच जाबा. अथ पन्हळ मितीस 
लागेल तेथ मितीवराळ पाणी पन्हळांत पडण्यासाठी तीत 
पत्रा घालावा. 


- मिश्रधातूः--पितळ तयार करावयार्चे म्हृणज्ञे ३ भाग 
कस्त व ५-६ भांग तांबे एकत्र वितळवून. करतात. त चिवट 
घरसते ब त्याची तारहि काढतां येते.व त्याच्या पत्र्यावर किंबा 
गळ्यावर उत्तम झिलडवे चढते. दु्षिणीच्या नळपरा व नकाशे 
काढावयाचा च सव्हे किंवा मोजणी करण्याची हृत्यार,कंपास 
दाबणी वगेरे यंत्रे किवा हृत्य[र॑पितळेचीच करतात. आणि 
त्यावर लाखेचा एक प्रकारचा रंग चढविला म्हणजे ती 
उभ्ळ वर्षे सोन्यासारखा पिवळा व चकचकीत राहतात. दर- 
वाज्यांच्या बिजागऱ्या, कुलुपे, बोळट, स्क्रू, वगैरे पितेळेचीच 
करतात, पण त्यांत एक भाग जस्त ब तान भाग तांबे घाल- 
तात. ने पितळेचे डाग चरकी घरावयाचे असतील त्यांत 
तांब ब जस्त खरीज थोडे शिसेहि घालतात.मात्र शिते. घातलें 
तर त्याची घनवषेतीयता नाहीशी होते. 


महाराषट्राथ शानकोशा. (सख ) ३०९ 


यावत ताव तान्या यमय क कााळाककाळळमामयाळळकध मळ ळयाय-ययककयक जव्ययमायावामितयदमकधवमातदाततवमाालाशााालयामशालधावळाड जकभास्याव्याजका यन्य 


स्थापत्यशास्त्र 


पाणी काढावयाचे किंवा हवा माकषेण करण्याचे वगैरे जे 
पॅप किंवा जी जलोच्चालक यंत्रें असतात त्यांवे एकमेकांवर 
घर्षेण होणारे भाग, उधडाणारे-बंद्‌ होणारे पडदे (व्हाल्व्ह) 
च सिलेंड्स म्हृणजे ज्यांत पंपाचा दद्व्या वरखालां होतो 
तीं व कोगत्याहि फिरणाऱ्या चक्रांचा आंस किंवा लाट 
ज्यावर बसावितात त्या गोल बेठको (जरनल) हां सवे ९ भाग 
तांबे व १9 भाग कथील घालून गनमेटल म्हणून जं एक 
प्रकारचें कांस तयार करतात त्याचीच केलेला असतात. 
वृ त्यांत कर्धी कधी थोडे जस्तह्रि घालतात. ते चिवट, कठिण 
आणि मजबूत असल्याकारणानं लवकर झिजत नाहो. 

कांर्तेः--म्हणजे ज्याच्या धेटा वगेरे बनावितात ते ७८ 
भाग तांबे व २२ भाग कथील मिळवून तयार करतात. 

ब्रांझ्ः--त्रांझ म्हणून मिश्र धातूचे पुतळे वगेरे करतात व 
पेन्स वंगेरे नाणी करतात ती धातु. हे तांबे, कथील, व थोडस 
जस्त व शिल्ले मिळून तयार करतात. 


संयोजक धातू ( कस्तर ,:--हे अनेक जातोचे असतात. 
कथलाच्या दोन पत्र्यांचीं तोड एकमेकांस जोडावयाचा अल- 
ल्यास एक भाग कथील व दोन साग शिसें मिळवून त्याचे 
कर€ूभर करतात लोखंड, तां्चे व पितळ यांनां डांक लावाव- 
याचा असल्यास ३ भाग जस्त व ४ भाग तांबवे हॉ मिळवन 
केलेला मिश्रन बातु वापरतात. शिशाचे पत्ने जोडावयाचे अस- 
श्याल नुसते शिक्षें किंदा शिल ब कथोल मिळून त्याचं कस्तर 
करतात. कस्नर करावयाच्या पूर्वी किंवा डांक लावतांना जे 
दोन भाग सांधावय!चे असतील ते अगद स्वच्छ, जळझ- 
ळीत व गुळगुळीत करतात. ब नेतर त्यांवर लवागी किंवा 
नवसागरासारखी पूड टाकून नंतर त्यावर संयोजक मिश्रण 
म्हणजे कस्तर किंवा डांक लावतात. असे केल्यान सांध्यावर 
एक प्रकारचा नवा झिश्र घातु तयार होऊन सांधा पक्का 
बनत्तो. पिहळ जोडावयाच असल्यास सवागीची पड; कधोल 
किंवा तांब, अथबा ळोगखेंड जोडावयाचे अतल्यास नवतागर 
अथवा राळ; | जल्त जाड[वय़ाच असल्यास उजहराम्ल 
(हायडोक्कोरिक ऑसिड) वापरतात. कच्चा डांक लावावय़ाच्या 
वेळीं दोन भाग कथील व एक भाग शिर्स यांचे मिश्रण 
वापरतात. व अशा प्रकारचा डांक लावतांना जे दोन तुकडे 
सांघाबयाचे असतील ते ऊन करण्याची किंवा तापविण्याची 
जरूर पडत नाही. पण संयोजक द्रव्य मात्र वितळवून सांध्या- 
वर खडीर्न लावतात. म्हणजञे कच्चा डांक बसतो. पक्क| डांक 


। किंवा पक्के कस्तर करावयाच्या वेळो ज्या पृष्ठझागांचा जोडून 


सांधा कराबयाचा असेल ते दोन्ही भाग तापवून लाळ करावे 
ल!गतात. 

हिंडुस्था नांत मद्रास इलाख्यांत सालेम व वेपूर जिल्ह्यांत, 
जबलपुराजवळ, विध्याद्रीमध्यें व झांशी आणि उ्वालर संस्थान 
व बंगाल्यांत. साकची, राणोगेज वगेरे ठिकाणी, तर्तच आतामन 
व ब्रह्मदेश वगेरे ठिकाणा लोखंडाचे दगड पुष्कळ सांपडतात. 


स्थापत्यक्षास्त्र 


भहवाराप्राय शानकीद्ा. (स) ३१० 


स्थापत्य झास्त्र 


कुभाऊन, राजपुताना वगेरे प्रांतांत तांब्याचे दगड, व ब्रह्म- 
देशांत कथलाचे दगड सांपडतात. 
लांकूडकास पावसाने खराव होऊ नये व सदै हवेने सुद्धा 
नी एक प्रकारची कोड लागते ती ळागू नये म्हणून लांकडी 
कामाला नुसतें तेल लावतात किंवा तेलांत कालवून रंग लाव- 
तात. याच्या योगाने लांकडाच्या पृष्ठभागावरील सवे छिद्रे 
बंद होऊन ब्ञातात व असं झाल्यानें दमट हवेचा परिणाम 
होऊन लांकूड कुजावयार्चे किंवा सडावयाचे बंद होते व 
त्याचप्रमाणें लांकडांत भोके पाडून पोखरणाऱ्या कीटकां'था्ि 
उपद्रव कमी होतो. अशा कामाला अळशीर्चे तेल व टरपेन 
तेळ यांत शिर्स किंवा अस्त किंवा तांबे वगेरे धातूची भस्मे 
वेंगवेगळे रंग येण्यासाठी कांहां ठराविक प्रमाणांत कालवून 
त्यांत लवकर वाळण्यासाठीं कांडा द्रव्यें घाडून लावावयास 
सोर्पे पडावे म्हणून रंग पातळ होईल इतके तेळ व टररपेन 
तेळ घाठून लांकूडकामास कुंचाने लावतात. रंगाऱ्च्या कामांत 
नेह्ृर्मी वापरण्यांत येणाऱ्या वस्तु म्हटल्या म्हणजे, सफेता 
व॒ देंदूर हॉ शिशाची मस्मे, गेरू ब पिवडी हो लोहन दर्व्ये, 
नंगला ह तांब्यापासून निघणार द्रव्य, व दुसरे हिरवे व निळे 
रंग हे तांबे, नर्त व सोमल वगेरंची भस्मे, काजळ, मुरदाड 
शिंग, भवसार्चे किंवा आळज्लाचे तेळ, टरपेन तेल वगैरे होत. 
कोणत्याहि रंगाचा गहिरेपणा कमी करण्यासाठीं त्यांत 
सफेता भिसळतात. उदाहरणाथ लफेत्यांत थोडे ळाजळ 
घाळून रंग केला म्हणजे तो शिसें या घातूच्या रंगासारखा 
रंग तयार होतो.नीळ किंवा गुळी आणि पिवडी यांच्या रंगा- 
पासून हिरवा रंग होतो. अशा रीतीनें वेगळे रंग मिसळून वेग- 
बेंगळ्या प्रकारची छटा आणतां येते. शिसे वितळविले म्हणजे 
त्यावर जी एक प्रकारची पातळ साय येते तौ साय काढून 
ती तापवून त्यापासून जो पिंवळा पदार्थ तयार होतो तेच 
सुरदाड्शिंग होय. व हा पिंवळा पदार्थ वितळूं न देतां 
तसाच तप्त ठेवला तर त्याचाच शेंदूर बनतो. त्याचश्रमागे 
सफेता हा, ओतलेल्या शिश्यावर जी एक प्रकारची खरपुडी 
बनते त्या खरपुडीवर शिरका फिंवा शिरक्य़ाचा तेजाब 
यांच्या रासायनिक क्रियेने झालेला होय. निळा रंग हा पर्शि- 
यन ब्ल्यू नांवाचा निळा रंग,लोखडाच्या गंघकाम्ला्शी संयोग 
होऊन जो हिराकत नांवाचा पदार्थ होतो त्यावर सायनोजिन 
नांवाच्या द्रव्याची रासायनिक्त क्रिय्रा होऊन तयार होतो. 
तोंड्यावर चिंच किंबा दुक्तऱ्या तत्सम कोणत्याहि अम्लाची 
क्रिया घडलेली असली म्हणजे त्यापासून जो गंज किंवा 
हिरवा रंग येतो त्यास 'बेजला? रहूणतात. आळक्षाचें म्हणजे 
लवसाचे तेल हें रंग कालबावयास वापरतातं. याचे कारण 
ते वाळून काठेण होऊं शाकर्ते. दुखरा तेळें वाळत नाहीत. 
ह-लवकर वाळावें म्हणून त्यांत थोर्डेसे मुरदाडाशेंग बोलन 
खप  उकळवितात व ते असं उकळविले म्हणजे त्याला बेलतेल 
र झळ” सर्व प्रकारच्या रंगकामाला बाप- 
शी द्याबयाचा नसेल ब लांकढ चं नुस्ते 


क. 


किडीपासून रक्षण व्हावें येवढाच उद्देश असेल तेन्हां नुसत्या 
बेलतेलाचेच एकदोन हात देतात म्हणने ते वाळून लांक- 
डाची छ्क्रि बेद करून त्याचें ओलीपासून रक्षण करते व एक 
प्रकारची चकाक्कीहे देते. 


टरपेनतेळ हृ, रंग पातळ करण्यासाठीं वापरतात. वर्ते 
वाळतेंहि लवकर. परंतु ते बाहेरच्या कामाला वापर्रात नाहांत. 
कारण त्यास तेलासारखी ऊन व पाऊस सहन करून राहण्याची 
शक्ति नसते. म्हणजे त ऊन्हाने किंवा पावसार्ने नध होर्ते. 
फक्त अगर्दा शुन्न पांढरा रंग देतांना त्याचा उपयोग करतात. 
कारण बेलतेलाने क्षो रंगात किंचित काळसंरपणा येतो 
तशा प्रकारचा काळसरपणा याच्या योगाने येत नाहीं. कधी 
कर्धा रंगाचा शेवटच! हात नुसत्या टरपेन तेलांत रंग काल- 
वून'च देतात व त्याच्या योगाने तेळार्न नी एक प्रकारची 
चकाकी येते, तशी चकाकी न आल्यासुळे हा रंग एकसारखा 
दिसतो. रंगांत वापरावयाचे टरपेनतेल, त्यांत पाणी घाढून 
ब॒ त्याची वाफ करून फिरून ती थंड करण्याच्या योगार्ग 
त्यांतील चिकटपण। किंवा राकेळचा भाग नाहीसा करून तयार 
केलेळू असते. 

ज्या ठिकार्णी सफेता म्हणले शिशाचे थयुश्र भस्म, याला 
गंधक व उज्लञ ह्यांच्या लंयोगापासून उत्पन्न ह्वोणारा ब 
अतिशय दुर्गेघयुक्त वायु ( सल्फ्युरेटेड होयडोजन ) लाग" 
ल्योसुळें रंग काळा पडण्याचा संभव असेल त्या ठिकार्णी 
नस्तार्चे भस्म किंवा नस्ताची लाही-जिला साघारण रारतारने 
मराठींत हृबक ( हा रंग तयार करणाऱ्या कारखानदाथच्या 
नांबावरून त्या रंगास हे नांव पडळ आहे ) असं म्हणतात 
तो पांढरा रंग वापरतात. पण तो शिशाच्या रंगाइतका म्हणने 
सकेत्याइतका जलदौने वाळत नाही ५ सिंतीला किंवा 
लांकडाला पडलेळे ढागाहे तो झांकून टाकीत नाही. अथात 


वरीळ कोणतोहि रंग लावावयाचे म्हणजे ते बेलतेलांत काळ- 


बून लावावयाचे भस समजावें. 


मितीला किंवा ळांकडाला रंग लावावयाच्या आरंभो त्या 
भिंतीवरील गिलावा किंवा लांकडाचा पृष्ठभाग धुवून साफ 
ब मऊ शुळगुळीत करावा लागतो. भोके, विरा किंवा बारीक 
आरीक स्ववले पडलेले असल्यास खड्॒ची पूड बेलतेलांत 
कालवून त्याची लांबी तयार करून त्याने ते भरून काढतात. 
ब॒ पृष्ठभाग मऊ गुळगुळीत असा झाला म्हणले मग रंगाचा 
पाहिला हात बेलतेलांत सफेता घालून त्याचा देतात. व नंतर 
ज्या धकारचा रंग द्यावयाचा असेळ तशा प्रकारचा रँग 
सफेत्यांत घाठून व तो बेलतेलांत कालवून दुसरा हात देतात. 
ब तो वाळल्यावर तिसरा हात देतात. अक्षा रीतीने रंग 
दिला असतां रंग दिलेला पृष्ठभाग पुष्कळ वर्षे पर्यंत नवा रंग 
दिळा नाहीं तरी टिकतो.थोडाफार मळला असतां साबणाच्या 
पाण्यानें धुतळा म्हणजे स्वच्छ होतो. वदेळ असेल अशा 
ढिकार्गी ३ पाहून ५ बर्षोनी रंगांचा दुसरा हात [दिल्यास 


स्थापत्यशास्त्र 


मददाराष्ट्रांय शानवकोशा. (लख ) २११ 


स्थापत्यशासतत्र 


यय "------------*“आआ“-< 


बरें. ज्या ठिकाणा वदेळ नसेळ अश्या ठिकाणी १० वषानी 
फिरून रंग दिला तरी चालतो. 

आपल्या इकडे तेल्य़ा रंगाच्या ऐवर्जी पाण्यांत कालवूनच 
रंग देण्याचा चाल फार आहे. असा रंग द्यावयाचा म्हणजे 
तांबल्या रंगासाठी हुरसुजी रंग किंवा कांव; पिवळ्या रंगासाठी 


पिवडी, हरताळ; निळ्या रंगासाठी नीळ किंवा मोरचृद वाप- 


रतात. रंगाचा गहिरेपणा कमी करावयाचा असल्यास त्यांत । 


कळीचुन्याचा पांढरा रंग घालून तो रंग तयार करतात. हा 
रंग पुसून जाऊं नये म्हणून त्यांत डिंक किंव तांदुळाची खळ 
किंवा सरस घाळून नंतर कुंचानें तो भिंतीस लावतात. 

कांचेच्या खिडक्या, दरवाजे यांना कांचा बसवावयाच्या 
असल्यास कांच कापण्याच्या हिरिकणीर्ने मापाबरहुकूम कांचा 
कापन त्या निघन पडं नयेत म्हणून बारीक बारीक टंकस 
बाज'च्या चौकटीत ठोकतात व त्या कांचा वाऱ्याने हळूं नयेत 
म्हणन खडूची पूढ बेळतेलांत कालवून व त्यांत थोडा सफेता 
-( शिशाचे भस्म ) घाळून त्याची लांबी तयार करून त्या 
लांबीने त्याच्या चारी बाजु भरून काढतात. 

रंगाच्या ऐवी कधी कची भिंतींनां वेगवेगळ्या रंगांची 
वेलबुश्चे काढडले कागद आयते बाबषारांत विकत मिळतात 
ते खळ लावून चिटकवितात. ह्या कागदांनां कोड किंवा वळवी 
लागे नये म्हणन खर्ळांत थोडासा सोमल घालतात 

ओले रंग:--'हे लावण्याचा हेतु लांकडकाभ किंवा लोखंड 
किंवा दृगड अथवा गिलावा ह्यांचे, ओल किंवा कोणत्याहि 
प्रकारचा घुर अथवा वायु, उष्णता किंवा थंडो किंवा पाऊस, 
वारा, ह्यांपासून रंगविलेल्या पष्टभागाचें रक्षण करणें अथबा 
त्याला शोभा भाणणें हा अत्तो. 

(१) रंगास ह्थिरता भाणण्यासाठीं सफेता व शेंद्र व 
कलखापरीचो किंवा जअस्ताच्या रंगाची पांढरी पूड ( व्हाइट- 
झिंक) आणि ळोखंडावर तांब किवा गंज (आयने ऑक्लाइंड) 
चढतो त्याची पड ह्यांपैकी कोणता तरी द्रव घेतात 

(२) वर सांगितलेल्या पुडोपैकरी कोणती तरी घेऊन ती 
भिंतीला लावण्याजोगी प्रवाही बनविण्यासाठी कोणत्या तरी 
तेलांत मिसळावी लागते. व हें तेल बव्हंशी दोनदां उकळ- 


. शि 


सफेता म्हणजे शिशाचा कार्बोनेट आणि शेंदूर म्हणजे 
शिष्याचा ऑक्साईड, नस्ताचा पांढरा रंग म्हणनेच झिंक 
सोक्साईेड होय. आयने ऑक्ताईंड हे लोखंड:च्या गंजा- 
पासून होतें व॒ त्याचा रंग पिंवळसर भुरकट असतो. त्यांत 
मातीच (चॅल्यूमिनाये) मित्रय होऊनच ण्विडी, गरू, वगेरे 
पदार्थ बनतात. लोखंडापासून झालेले रंग कधीहि उजळ 
नसतात. ते नेहमीं पिंवळतर, तांब्स व काळसर असतात. 
मोरक्षद हा तांब्याचा सल्फेट होय. हा हिरव्या रंगा- 
साठीं वापरतात. हिंगूळ हा पाऱ्याचा सल्फेट आहे. त्याचा 
रंग लालभडक असतो. हा रंग फार महाग असतो. 

मरदाडशिंग इंहि शिक्याचं ऑक्साईड आहे. ह्यापासूनच 
शंदूर बनवितां येतो. रंग लवकर वाळण्यालाठी मुरदाडशिंग 
घालर्णे ते १ ग्यालन ञवसाच्या तेलांत ५ पोंड घालतात. 
नदसाच्या तेलाचे वजन दर घनफुटास ५९ पोंड आणि 
टरपेनटाईनर्चे वजन दर घनफुटास ५४ पोंड असतें. 

पाण्यांतले रंगः:-ह्यांत रंगाच्या स्थिरतेसाठा सफेत्या(व्हाई- 
टेड) ऐवज खडूची एांढरी पूड असते व इष्ट छटा किंवा 
वणे आणण्यासाठी वर सांगितलेल्या रंगांच्या पुडीपेकी कोणती 
तरी घालून व तीत खळ किंवा कांजी घालन पाण्यांत कालवन 
रंग भिंतांनां लावतात. असे पाण्यांत कालवून लावण्याचे रंग 
( डिस्टेपर ) बानारांत वेगवेंगळ्य[ ज्ञातीचे भिळतात. व ते 


। कारखानदाराच वर्णिलेल्या राताबरहुकूम लावल असतां 


बरेच दिवस टिकतात 


हृषकच| उत्तम पांढरा (जस्ताचा) रंग घेतला तर १ पोड 
नवसाचे तेल आणि अधघो पौंड टरपेनटाईन यांत दोन पोंड 
रंगाची पूड घातली असतां तो लावावयाजोगा झाला पाहजे. 
कदाचित इतक तेल व टरपेनटाईंन घातल्याने तो पातळ 
होऊन भिंतीवरून त्याचे ओघळ वाहावयाला लागले तर 
तो रंग चांगला नाहो असं समजावे. उत्तस बेलतेल कोरड्या 
हवेत लावल्यापापुन २४ ते ३६ तासांत वाळन कठिण झाल 
पाहिजे, अस तेल वाइंट असल्यास तें चांगळं वाळत नाहो आणि 
सदे हवा असतांना चिकट होतं. कोणकोणत्या रंगाचे किती 
हात दिले असतां किती क्षेत्र नाखले जातं ते पुढ दिलं भाहे. 


लेळ जवसाचे तेळच होय. हात  जत्ताचा बेलतेल ८रपेन रंग रंगविलरू 

(३) हवा रंग लावल्यानंतर लौकर वाळावा म्हणून त्यांत पांढरा रंग टाईन शेक 
घालावा लागणारा तिसरा घटक म्हणजे मुरदाडशिंग: व | पहिला २ पोंड १पोंड ६ पोंड कोणताह क्क 
सकेता,मोरचूद व शेंदूर आणि लेड ओलिटेर ह्यांपेका कोणता । रेरा, शरा २ पोड १ पोड ३ फोड 


तरी पदार्थ जवसार्च तेल उकळताना, किंवा रंगांत घालत!त. 


एक पोड ऑक्साइड 


ञ फ्‌ 


(४) ज्या प्रकारचा वणे किंवा छटा किंवा रंग दिसावयास | जाग रगविता यरे 

पाहिजे असेल त्या रंगाची पुड मितळावी.जसंः-पिवडी, गेरू, । १ पौ हक 

कानळ, मारचृद, नगला, नीळ, किंवा अशाच प्रकारचे कोण पहिश्प शच ड् 

तोहि रग. वराल चाराह रंगांचे प्रवाही भिश्रण कल्यानेतर परे | हाताहू 1) धे षत 

त्याळा पातळपणा आणण्यासाठी त्यांत टरपेनटाईंन घाल. । » '" हाताळू सोर ५.३ 

तात. प पाईर (३ र सुमार रत कर तेळाव रोल प्र 1 फू 
वे चांक नत ) आते चोर . निच र“ सेड ले डीड ) 

चत साई भस बची र. पोन्यानी 


ऱं 
«<<. 

५» 

/14५ 
2) 


स्थापत्यशास्त्र 


जस्ताच्या रंगाची पांढरी पूड सल्फ्यूरिक असिड ( गेध- | 
कारचे तेल )मध्ये पाणी घाळून त्यांत टाकली असतां घुडवुडे 


बिलकुल न येतां सव पड निःज्षेष विरून गेली शाहूने. 
नवसाचे तेल ६० अंश पर्येत उकळले तर ते '९२३ इतक्य़ा 
विशिष्टमुरुत्वाचे अतावे. आणि बेलतेल( डबल बोइल्ड ओइल, 
«९४ ते ९५५ इतक्या विरिष्टरुरुत्वाचें असावे. आणि ते 
वाळल्यानंतर पप्रभाग ळकळकोत दिसला पाहजे. जअसाचे 
तेळ व बेलतेल हीं पेट्रोलियम ह्पिरिट किंवा टरपेलटाडन 
यांमध्ये विरतात, 
निवाऱ्यांत असणाऱ्या लांक्रूडळामाला रंग द्यावयाच्या 
वेळी पहिला ह्वात देतांना अ्घा पोंड शेंदूर व « पोड शिक्ञाचा 
पाढरा रंग, ३॥.तोळे सुरदार्डाशग, ४ ग्यालन बेल्तेल ज्ञाणि 
२ र्यालन साथे जवसाचे तेल ह्या सर्वांचा मिळटर रंग काल- 
वृन तो लांकड जागच्याजागी बघ्तवावयाच्या पूर्वी द्यावा 
ज्ञेव्हां लांकडकाम उघल्यांत असेल म्हणजे पाऊस, ऊन 
लागण्याचा संभ अत्तेळ अद्या ठिकाणीं १० पोड शिक्लाचा 
पांढरा रंग, २॥ तोळे शेंदूर ब ५ ताळे सुरदाडरिंग 
अधी ग्यालन जवसाच्या तेलांत कालवूत तो रंग, लांकूड 
कापम्तांत बसवरावयाच्या पूर्वी तब लाकडात द्यावा 
चुन्याचा गिलावा केलेल्या मितान! त्या बबपर्येत त 
राह देऊन नेतर पांढरा शिक्याचा रंथ आणि शंदर 
भांग घेऊन बेलतेलांत कालवून तो रंग भिर्तार द्यावा 
लोखंड व पोलाद यांच्या कासाला त्यावरीळ सव गेज खर- 
डन काढून नंतर बेलतेलांत दीदूर घालून त्याचा हात द्यावा 
नेव्हां उघड्यावर असणाऱ्या कामाळा पांढ रंग देणें असेल 
तेव्हां पांढर! शिक्षाचा रंग द्यावा. आणि 
असेल तेव्हां जस्ती पांढरा रंग द्यावा 
फ्रच पॉलिणः-आपल्या रर्वेत टिकावरयानोगे फ्रेंच पॉलिश 
करतांना सेथीठेटेड स्पिरीट १२ बाटल्या म्ह्णजे ३ ग्याळन 
बेऊन त्यांत पुढोल निन्नस विरवःवेः-चडा झाळी लाख ३ 


>) व * ति 
( ग्यामबोज) अधा पोंड, कोपाळ अथा चंद्रूला अर्धा पोंड, 
ब लोबान अधा पोंड. या जिनसा ख्लबत्यांत घाळून कुटून 


हॉ 


महाराष्ट्रीय शानकारा. (स ) ३१९ 


| 


| 


स्थापत्यशास्त्र 


झाल्यावर त्यांत टरपेनटाईन घालावें. च चांगर्छ कालवून 
अशा मिश्रणाचे दोब हात लांकूडकामास द्यावे. सार्घे 
तेल देणें अतेल तर शिरझा, गोडे तेळ आणि टरवेनतेल 
हा समभाग घेऊन अशा मिश्रणाचे दोन हात लांकूडकामास 
दिले असतां तें काळतर रंगावर जात 

वाहतकः---दोंन बेलांच्या गाडीत ९ इंच > ४इंच <२॥ 
इंच सापाच्या विटा २००, किंवा मेंगलोरी कोले ९५० 


किंवा मैंगलारी ढापे १५० पथ्येट नेतां येतात. तसेच 
दगडाची खडी १२ घनफूट, किंवा सुरूपम १६ घनफुट, 


ग्रयाव्हूळ गोटे ५३२ घनफूट, चुनखडी किंवा कंकर १२ 
घनफूट, विरवळेळा किंवा फकती चुना २० घनफूट, बांध" 
कामाचे दगड ९ घनफूट किंवा माती १८ धनफूर दर खेपेह 
नेतां येत. किंवा बेगयाली १५ मण जळाऊ लाकर्डे; २० घन” 
फूट दगडी कोळ्ता; २५ घनफूट इंजिनमधूत निघालेढी 
वोळशी, पोत्यांत भरलेली ळांणारी चुनाफक्की २५ घनफूट, 
पोती भरून शिवळेडी २०ते २५ घनफूट, झिंबा सिमेंटची. 
३ टिप इततका माल नेतां येतो. 


साधारणतः ७ मेळ अंतरापर्यंत सुमार १४०० पॉड 


. आणि लांब अंतरावर १००० पोंड वजन गाडीत नेतां येत 
. पुढील पदाथांचे वजन दर घनफुटास किती पोंड असते त 


यर्‍्यातालठ झास , 


दिलें आहे. त्यावरून दर एक गाडीत किती माल नाईल द 
फाढतां येईल: --खडड![मर ७२ पोंड; १२>९१२>१२ इंचा 
भाजलेल्या फरशा! दर चोरस फुटास १५ ते१६ पोंड;मळलेला 
चुना द्र घनफुटास ११० ते ११५ पॉड 

ळोणत्याहि इमारतीळा लागणार लाघान कोणाकडून 
तरी वाहून छाणावे लागतच. लालपमसाल्याच वजन घन” 


. कळाप्रमाणे दर एक भेळ अंतराल अमूक अर्स ठरवून दोन 


विवांक्षत स्थळांमधीळ वाहतुर्कांचा दर ठरवितात. गाड्या 
रोजंदारीने लावल्या तर त्यांडीं रोज किती चालावे किवा 


। ढिती खेपा छरव्या व प्रत्येक खेपेतत मालमसाला किती न्यावा 
“_«<. ३720 *. च्के | 
पोंड, विशेष ( ओलोमेनस ) अर्धा पोड, रेवाचिनीचा शिरा 


'स्पिरीटमध्ये टाकाव्या आणि हे मिंशत्रण कालवावे. म्हणजे ' 


सवे जिनला विरून जातील. 


लांकडाला सोनेरी रंग देण अत्तेत तर चपडा लाख पाऊण 
> 


क 


तोळे व अलुकोददळ २ ग्याळज घेऊभ त्यांचे मिश्रण करतात. 

लांकूडकाम निवाऱ्यांतील असलें म्हणजे त्याला नुलते 
तेळ दिलें तरी चालते. परंतु उघड्यावर असणाऱ्य[ म्हणजे 
पाऊल, ऊन वगेरे लागणाऱ्या लांकूडकासाळा रंग दिळेला 
बरा. लांकूडकामास तेळ देणें झाल्यास ३ पाड बेलतेल (डबल 


५ चड ह... अव अव तश 
पोंड, चंद्रूला ३॥ पोंड, हळद १ पॉड, रेवाचिनीचा शिरा ६। . 


हे ठरबारबे. प्रत्येक गाडीत दगड अदमास १२ घनफूट, सुरूम 
५१६ घनफूट, वाळू, १६ घनफूट व लांकूड २५ ते ३० घनफूट 
पर्यत नेतात. 

बांध का म.--कोणतीहि इमारत बांधतांना लागा 
उेचवट्याची म्हणजे जिच्य़ापासून सवे उतारच आहे अशी व 
कोरडी हव! व प्रकाश सुबलक येणारी अशी असावी. . 

कोरडेपणासंबंधाने विचार करतां नामिनीबर पडलेली 
पाऊस चटूकन निघून जाईल अशी उंचट जागा असली 


. पाहिजे. व त्याचप्रमार्गे जमिनीत खड्डा केला असतां पाणी 


फार जवळ लागणार नाही अक्ली जरी पाहिजे,.सपाट भरि 


: चिकण भातीची किंवा थोडी रेताळ किंवा भुसभुशीत असून 


सघमाशीच नेण घऊन तल मेदाझीवर ठेवन ब त्यांत मेण । 


भाळून सवे मेण वितळेपयल तायबात्रे. ब नंतर मिश्रण थंड 


। खाली विकण मातीचा थर असेल तरी तोहि जमीन ओलर 
बॉइल्ड लिन्लीडाईल ) च एक पांड ररपेनटाईन व १ पोंड ' 


राहते. जमीन ओली किंवा दमट असल्यास क्षयासारख 
फुफ्फुसाचे. विकार किंवा सांधे घरण, अ्धेशिक्ा किंवा घशाने 


, विकार होण्याचा फार संभव असतो. तसेंच जेथे पार्ने 


स्थापत्यशास्त्र 


वय्ज्क्व्व्व््ाड्््का््त््व्वाश्ना-मन..>५४४४ा 


ग्रवतत कुजध अथव] जनावरांनी भथवा माणकाना केळशी 


राट्रीय शानवतेडा. (सख) २९३ 


धाण सांचुन जमीन कुजलेली असेल भा 1०कणा दू इमारत 


बांधे नये. कारण अशी घाण पुष्कळ वर्षेपयत कुजत राहत 
आणि तातन विषारी वाय उत्पन्न होऊन ते ञालसपासचा सव 
हवा बिघडवितांत आणि घरांत राहणाऱ्या माणसांची आर!य्य- 
हानि करतात.भेंथ दमटपणा असेल तेथ जमीनीत खोल चर 
खणन ते गोठ्यांनी व डबरांनी भरून त्यांतून अोवताळच्या 
नमिनींतील पाणी शिरपन निघून जाईल अक्ली व्यवस्था कराव. 
शहरांतून क्षेथ जेथे पाण्याचे नळ आले असून गटार पाल 
बांधलेली नाहींत अशी स्थिति असते अशा |ठकाणा लाक नळ 
नेहमी वहात ठेअतात त्यासुळ, आणि जबळपास असलेल्या 
झाडांनां पष्कळ पाणी मिळत म्हणन नळा सोडन ठवतातं 
यामुळें बागेतील सीन खोली राहत एवडच नव्ह तर आस 
पासची सर्वे जमीन भिजते आणि अशा शत्ताने घराच्या 
आसपासची आणि पाया उथळ असल्यास धघराखालर॥ द सवे 
नम्तीन भिजन ज्ञाते. घराला जाते फारसं उच नरळे म्हणज्षे 
तर हमखास ओल येते ब घरांतीळ लोंड- पाण्याच्या साऱ्या 
वगैरे गळक्या असल्या म्हणजे तर त्या आढळत नेहमी भर 
पडत जाते. अद्या ठिकागी पावलतायें पाणी जमीनीत न सुरेल 
म्हणजे ते लागलाच निघुन जाईल असे चर खणून व त्यांतून 
मोरी बांधून पाणी बाहेर सोडून दिल्याने जमीन हळू इठू 
कोरडी होत जाण्याचा संभव असतो. ततच होतां होईल 
तितकें खुल्य़ा जाभितीवर कणी पाजी पडेळ अशी तजवोज 
ठेवल्यास ओळ कमी होईल. नथ भेंथ नळ सुटत अत्तेळ तथ 
तेथें फरशी बांधून पाणी बाहेर काहून द्यावे. हे दे उपाय 
केले भसत्तां कांही वर्षानी ओळ कमी झाल्याचे आढळत 
ग्रेशल. पुण्यासारख्या शहरांतून गांबाच्या वराळ बाजूस कालवा 
असल्यासुळे आणि पाण्याची माठा टाळा गळकी भसल्यासुळे 
त्यांतन पाण्याचा शझिरए शहरांखाठून वद्दात जाऊन नदाकडे 
उतार असह्यामळे तिकडे वहात आण्याची त्याची शव त्ते 
असल्यामुळें शहरांतील कांही ठिकाणा १० फुटांपक्षाहि काशी 
खोलीवर पाणी आढळन थेत आणि ह्यासुळच फार ओड 
माज़ुन पुण्याची हुवा रागट बनत चाळली आह. भामन! 
पासून .१० फुटांच्या आंत पाणी असण कन्हाष्ट इ नसत 
चिकण प्तलातीत पाणी फार पषेळ राहू शकते, आण 
तिच्यांत दर घनफुटास १ ग्यालन इतकाहे पाणी राहू 
शकत. अका चिकण प्रातीतन चार फुटांपेक्षा खोल नाहीत 
असे चर॒खणन भाषि त्यांनां १०० फुटांत १ फूट किवा 
२०० फुटांत १ फूट एबढा उतार देऊन जबळ काढ तरी 
असलेल्या खुडझ्य़ा गटाराळा ते मिळांवेळे तर त्यांपासून बराच 
उप्योग होतो. अशा वरांचे एकमेकांपासून अंतर ९० पासून 
२५ फट आणि जमीन रेताळ असल्यास ४० फट ठेवावें 
खेळती छवाः-_राहण्याच्या जार्गत हवा नेहमी खेळती 
[सबी. वारण मलुध्याच्या श्वाखोडूब्तनामुळे त्यांतील 
प्रामबाद्यु कमी होत जातो भाणि उच्छूवसनामुळें विषारी 


स्यापत्यशाततत्र 
्ि भड बम 
दरवीसलाची अभिवद्धि होते. अश्या दृषित इवेसुळे डोकं 
वुखण्यासारखे आजार झआ्ाणि मळूळपणा उत्पन्न होतो 
आणि साणसं पिकुटलेलीं व रोगट दिस लागतात. व भा 
माशसांनां रोग तेव्हांच पछाडतात. ह्यासाठी अशी दृषित 
हवा काढून टाकणे व तिच्या जागी स्वच्छ इचा येईल अस 


| करगे अगत्याचे असतें, राहण्याच्या घरांतीलळ हवा इतळो 


खेळतो मसळी पाहजे डौ, बाहेरून येणाऱ्या मनुष्याला 
कोणत्याहि प्रकारजा फेरफार किंवा यतकिवित्‌हि घाण 
भासतां कामा नये. 

स्वच्छ हुर्वेत २०९.६ साग ऑक्िपतिजन किंवा प्राणवायु, 
७९"भाग नत्रवायु ( नायट्रोजन ) आणि ०.४ भाग वबोम्ल 
असे दर हजार भाग इ्वेत ( मापाने ) असतात. खेरीज 
इुसरेहि कांही वायु अति सुक्ष्म प्रप्ाणांत अततात. 

कर्बाडळ ( काबेन डोयाकताईंड ) अ दर हजारी ०.४ 
भाग सापाने असतें तें राहत्या जागत हवा दूषित झाल्यामुळें 
जर०.६ इतके झालं म्हणजे नेइसींच्या प्रमाणाच्या१॥पट वाढलें 
तर सनुष्याच्या घार्णेब्रियाला त्याबद्दळ प्रताति येते. आणि 
म्हणून यापेक्षां कबोम्लाचें जाल्ती प्रमाण एखाद्या घरांत 
आढळून आले तर तेथें हवा जिठको खेळती रहावयास 
पाट्रेजे तितदी खेळत नाहा असें खास समज!वे. 

उच्छूवसनीक्रयेमुळें प्रत्येक मनुष्य दर एक तासास «०.६ 
चनफूट कबाम्ळ हवेंत सोडोत असतो. ह्यास्तव त्याच्या 
राहण्याच्या खोलात दर तासाल द्र साणशी ३ हजार घन- 
फूट शुद्ध दूवा येणें अगत्याचे असते. वाऱ्याचा सोलाटा 
अंगावर येण केव्हाहि चांगळ नलतें आणि आंत येणाऱ्या 
हवेचा वेग जर दुर सडंदात ३ फुटांपेक्षा जाह्ती असला 
तर मनुष्यास बारा जास्ती आला अते वाटतें. आणि म्हणून 
प्रत्येक मनुध्यात १०० चौरल फूट जागा असून खोलांची 
उंची १० फूट असली म्हूणभे साणशीं १ हजार घनफूट 
इतकी जागा दरएक माणसास वांटून दिलिली असलो भ्ाणि 
अशा खोलीतील हता एक ताहांत ३ वेळां बदलली म्हणजेच 
नितकीा दषषित हवा बाहेर निधन गेली तर वहात्या हवेचा 
बेश फारसा लक्षांत न येतां इष्ट काये घडन येते. ज्याप्रमाणे 
मनुष्याच्या श्वासोच्छतासाने हवा खराब होते त्याचप्रमाणे 
कोणत्याहि प्रकारसे दिवे जळत असले म्हणने त्या दइहून- 
क्रियेसुळ उत्पन्न होणाऱ्या कबोम्जासुळाह खोलीतील हवा 
श्वसनास अपात्र होतं. साधी ग्यातवी बत्ती द्र तासास ५ 
घनफूट ग्य़ाल जाळणारी असेल तर तिला दर तासास नऊ 
हजार घनफूट म्हणजे ३ माणसांइतकी हवा लागते, साधार 
रण तेलाचा दिषा असला तर त्याला एक म्राणसःइतकी व 
म्ेणबत्त) जळत ठेवली तर तिछा अध्या साणसाइतको हवा 
लागते. श्वालोच्छ्वसनाची हवा अगदी शुष्क किंवा कोरडी 
असतां कापा नये. तिच्यांत जास्तीत जास्ती नितक्ता ओल- 
सरपणा असूं शकतो त्याच्या निद।न हे इतका. तरी भळ- 
सरपणा असावा. हवा शुद्ध राहण्यासाठां दर तालास किता 


स्थापत्यक्वांस्य 


मद्दाराष्ट्रीय शानकोश. (खख) ३१७ 


स्थापल्यदारसत 


थनफूट हवा इमारतीत आलो पाहिजे तं पुढे दिलें आहेः 


९०००घनफूट;वयांत आलेला पुरुष साधारण मेहनर्तांचे काम 
करीत असतां ४७५०; वयांत झालेला पुरूष स्वस्थ बसला 
असेल तेव्हां २३०० घनफूट; वयांत आलेली खरी स्वस्थ 
बसली असेल तेव्हां २ हजार ध्रनफूट. मुर्ल स्वस्थ असतील 
तेव्हांर००० घनकूट; साघारणतः पुरूष, बायका, सुरले मिळन 
स्वस्थ असतील तंव्हां ३००० घनफट; अशीच प्राणस थोडा 
वेळपर्यंत एखाद्या जागेत असतील तेव्हां १५०० घनफट 
( उदाहरणाथ नाटकगृह वगेरे ) 

या वर दिलेल्या प्रसाणांत जागा देणे बरंच खर्चाचे असते 
यास्तव याच्यापेक्षां बऱ्याच कमी प्रमाणांत जागा देतात.व दर 
तासास पुष्कळ वेळां हवेचा फेरबदळ होत जाईल कशी दारे, 
खिडक्या, गवाक्षे, बाळ्या वगैरे ठेवून काम भागवार्वे लागतें. 
इम्रारतीत दर माणशी किती न्षागा साधारणतः देतात याचे 
प्रमाण पुढं दिळ आहः-- 


इमारतीचा द्र माणशी माणशी नमिधीचं 
प्रकार नागा घनफूट क्षत्रफळ चो. फू. 
राहण्याची घरें ३०० २५ते ३० 
चाळी ३०७ २५ते ३० 
कारखाने २५« २० त्त २५ 
शाळा १४४ १० ले २० 
इस्पितळांतीछ बाढळ॑ १००० ८० ले १०० 
तबेले ८००--.१००७ ८० ले ६०० 


वर सांगितलेलं हं कमीतकमी प्रमाण होय. त्याच्यापेक्षा 
जितकी जास्ती हवा मिळेळ तितके चांगळेंच. हवा आरपार 
निधून जाईल तर फारच चांगले, अश्या ठिकाणी दक्षिणे- 
कडील भिंतीत किंवा उत्तरेकडील भिंतांत समोरासमोर दारे 
किंबा खिडक्या असाव्या. वेगवेगळ्या इमारतीनां खिडक्ष्या 
ब जाळ्या केंअढ्या व किती कषसाव्या यार्चे साधारण प्रम्नाणः- 
कोणत्याहि खोलीची किंबा दिवाणखान्याची जेवढी मस्तीन 
असेल त्या जम्रीर्नांच्या क्षेत्रफळाच्या निद!म दर्शांशाइतक्या 
क्षत्रफळाच्या खिडक्या व बाळ्या असह्या पाहिजेत. परंतु 
हच प्रमाण बामिनीच्या क्षत्रफळाच्या पंचमांशाइतक वाढ. 
वितां आह्यास फार बर्र. 

ज्या ठिकाणा छताच्या जवळ जाळ्या ठेवल्या नसताल 
अशा ठिकार्णी खिडक्यांची उंचो वरपर्यंत वाढविणे बरें. हवा 
शद्ध ठेवणे हे जितके अगत्याचे आहे तितक्‍याच अगत्याचे 
प्रकाश आंत येऊं देणे इंहि भाहे. छन आंत आण्यामुळे 
उग्हाच्या तागाने हर्बल चळगवळन खुरू होते आणि रोग- 
बीजांचाहि नाश होतो. घरांतीळ सिं्तीनां तफेती बरसेषर 
दिश्यामुळें रोगबीर्षांचा नाश होतो ष प्रकाश वाढतो. लाळ्या 
ठेबणें त्या जितक्या उंच ठेवतां येतीळ जितक्या उंच ठेवाच्या, 
ख्िढक्यांचा तळ सघारणतः लसिमीपासून २॥ फुटांवर 
असाबा. छाळांतून शित्ताप्वी डत्बी निदान १२ फूड भाणि 


छृह्दान मुलांच्या शाळेत द्र मुलांस १० त 
वयांत असलेला पुरुष मोठया मेहनतीचं काम करीत असतां , मोठया मुलांनां १२ 


। टाकावा, व त्यांच्या 


१२ चौरस फूट, 
१५ चारस फूट आणि ट्रॉनॅंग काळज 
वगेरे ठिकाणा १८ ते २० चौरस फट जागा प्रत्येक विध्याथ्योस 
असावी. आणि दक्षिण व उत्तर बाजस दर विद्याथ्यीस ४८ 
चोरस इंच इतका बातागममारगे किंवा व्हेंटीलेटर भिंतीच्या 
माथ्यापाशी ठेवतात. 
इमारतोौ. 

इमारतोची नगा साफ करणेः---ज्या जागेबर इमारत 
बांधावय!ची असेल त्या लागेवरील सवे झाडळुडपषे काढून 
मुळ्या खणून जागेवर असलेले सर्ब 
खाचखळगे भरून काढून नवीन घातलेली माती चांगळी 


। सपाट कराबी. इमारत बांधण्याच्या नागा असलेली जुनी धर 


अनिनीबरोबर पाढार्वी व तीं पाडतांना जुन्या सामानाची 
नासधूस न होऊ देण्याथी खबरदारी ध्यावी. 

इमारतीसंबंध[ने पहिले काम झ्हणबे पाया खोदणे १ 
भरणें होय. कोणत्याहि इमारतीचा पाया भरावयाच्या पूर्वी 
त्याच्या,खाळील जमीनीचा तळ हा वर येणार ओरल्े सहन 
करण्याइतका मजबूत असला पाहिजे. असा तळ बिळकुल न 
दृषणाराच पाहिजे असं केवळ नाही, तर तो सारखा दबणारा 
असला म्हणले पुरे आहे. ह्याचा अथे अत्ता कॉ, पायाच्या 
तळाष्य़ा कोणत्याहि भागावर दर चौरस फुटाहा 
दोन टन इतका भार आला तर तो प्रत्येक ठिकाणी तितकाच 
दबला पाहिजे. अशा प्रकारचा सारखा तळ मिळाला म्हणभे 
त्यावर येणारा भार दर चौरस फुटाला साधारण रीतीने 
सारखाच पडेळ अशा बेतार्ने पायाची रुंदी कमजास्त करतात 
पायाचा तळ जर खडकाचा नसला तर त्यावर बन दर 
चौरस फुटाला पाऊण टनापासून दोन-झडीच टनांपेक्षा 
बस्ती न येईल अशी खबरदारी घेतात. पाया इतक्या 
खोलीपर्यंत खोदावा की, त्याचा तळ कोणत्याहि कारणाने 
सहसा उघडा पडूं नये. आणि तो इतका रुंद असावा लागती 
की, त्यावर श॑ झोझ किंवा दाब येणार त्याची मध्य रेषा 
पायाच्या रुंदीच्या मधल्या तृतीयांश भागामर्ध्ये पडळी 
पाहिक्ष, ही रेषा बाकी राहिलेल्या दोन्ही बाजूंच्या तृती- 
यांशांत पडली तर पायाचा शेवटचा भाग चुरून जाऊन 
इमारतीला नुकसान पोंचर्ते. ही दाबाची मध्यरेषा जर उभी 
असेल तर पायाचा तळ तिशथ््या काटकोनांत म्हणजे क्षितिज 
समांतर पातळीत असावा लागतो. तीच दाषांची रेषा अर 
तिरपी असेल तर तिच्या पायाचा तळ वेखीळ तिच्या 
काटकोनांतच ठेवावा लागतो, पाया सवे ठिकाणी सारखाच 
दबणारा असल म्हणजे वरच्या इमारतीला तड किंषा फाट 
पडत नाही. ही तड किंबा फाट पडण्यार्चे कारण पायाचा 
एक भांग दुसऱ्या भागापेक्षा जास्ती किंबा कमी दबतो € 
होय. पायाचा तळ रेतीचा किंबा गोटथांचा असला तरी 
चाळतो;पण पायाखाळची रेती किंबा गोटे ह्यांना सरकावयार्ण 
किंवा निसळून लाण्याश वाब असतां कामा नबे. त 


( प्या) 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (सख) ३१५ 


स्थापत्यशाखं 


जमीन-नर मऊ असेल तर अशा जमोनीच्या दर चौरस 
फुटावर अध्यो. किंवा पाऊण टनापेक्षां जाह्ती भार न येईल 
इतका रुंद पाया घ्यावा लागतो. कित्ती खोळीवर पाया 
घालावय़ाजोगा कठिण तळ मिळेल हे पाहण्यासाठी तोन 
किंव! चार फूट ससचोरस असा खाडा, कृठिण तळ मिळे- 
तोपर्यंत खोळ खणतात. पायाला जितक्की काठेण पाहिजे 
तितकी जमीन जर ८19० फुटांपेक्षा जास्ती खोलीवर असेल 
तर त्य़ा खाड्याच्या मधोमध तीन किंवा चार इंच व्यासाचे 
ग्िरामेटाने भोक पाडून करिती खोलीवर कठिण जमीन लागेल 
ते पहार्वे. कोणत्य[हि इमारतीच्या पायाचा तळ पुढील तीन 
प्रकारांपैकी कोणत्या तरी एड प्रकारचा असतोः--- 

प्रकार १ लाः--काठिण खडकाळ जमीन, किंवा खडक, 
किंवा टिकावार्नहि मोठ्या प्रयासाने खोदली जाणारी माण, 
किंवा ति'च्यासारखी दुत्तरी काठेण अप्तीन. अश्या प्रफारच्या 
जमीनीवर कितीहि भार आला तरी ती फारशी दबत किंवा 
खचत नाही. अशा प्रकारच्या जमीनींत पाया घालणें तो 
पक्का खडक असल्यास फुट दोड फूट पुर, माण किंवा मुरूम 
अशी जमीन असल्यास साधारण इमारतास!ठी दोन-तीन 
फुटांपेक्षा जास्ती खोल पाया घेण्याची जरूर नसते. 

प्रकार २ राः-र्‍शुद्ध रेती किंवा निर्भेळ गोटे असणाऱ्या 
अद्चा नद्यांच्या पात्रांत पूल बांधावयाच्या वेळीं पाया 
खोद॒तांना लागणारा तळ ह| दुसऱ्या प्रतीचा होय. 

प्रकार ३ राः-ह्यांत सर्वे प्रकारच्या दुबणाऱ्या जमीनी 
येतात. ह्यापेदां पुष्कळ प्रकारच्या जमीनी बऱ्याच कठिण 
असतात. परतु ज्यप्रा कांही दलदलीसारख्य़ा असतात अशा 
बमीनींत पाया घालण फार कठिण असते. 

खडकावर पा या.-ऱ्हा घालणें असल्यास खडकाचा 
पृष्ठभाग साधारण रीतीर्न एक लेव्हलमध्यें येईल अश्या रीतीने 
घडून काढतात.ह काम करतांना पायऱ्याप्रमाणें एकापेक्षा एक 
उंच अले टप्पे कधीं कधी करावे लागतात.मुद्दा एवढाच की, 
प्रत्येक रप्प्याचा पृष्ठभाग लेव्हलमध्यें भसला पाहिजे. उन्हा- 
पावसाने खडकाचा पृष्ठभाग झरून गेला असेळ तर किंवा 
मऊ अथवा भुसभुशीत झाळा असेल किंवा चुरून गेला 
भसेळ तर असा सवे भाग कापून काढतात. व कठिण भाग 
दागला इहूणजञे त्यावर पायाचे बांधकाम सुरू करतात. 
यावर येणारा दाब तिरपा असेल तर त्याच्या चोरशांत 
किंबा कारकोनांत पायाचा तळ कापून कढावा लागतो. 

कठिण जम्तीनींत पाया घालणे झाल्यास ४ पासून ६ फूट 
खोलळीच चर खणून कठिण जमीन लागल्यावर क्रांकीटनं पाया 
भरून काढतात. चिकूण मातीत पाया घालळावशाचा भसल्यास 
तिच्याति खोदलेला चर जास्ती दिवस उघडा. ठेवूं नये. 
काक्रीटने भरून काढावा. पायांत काँक्रॉट घालावयाचे ते ६ 
इच पातून ९ इच जाडीचा दर एक थर टाकून धुमसून तो 
थर कठिण झाल्यावर त्यावर दुसरा- थर टाकावा. [ कांक्रीट 


म्ह्णजे हि खुना दोन भाग रेती ब चार पासून सहा 


| 


भाग पर्यंत फोडलेली खडी किंबा खडीच्या आकाराचे 
विटांचे तुकडे किंवा ह्याच आकाराचे कंकरच म्हणजे चुन- 
खडीचे खडे किंवा सट्याच आकाराचे नर्दांतळे गोटे यांचे मिश्रण 
होय.]कांक्रीटच्या सालापैकीं रेती व चुना हा एक करून घार्णांत 


| सळून तयार करतात. व नंतर खडो किंवा गोटे अथबा 


विटांचे रोडे ह्यांचा एक फुटाचा थर करून त्यावर ५ किंवा 
६ हंच जाडौचा मळलेल्या चुन्याचा थर छरतात. आणि 
नंतर पाणी टाकून व खापून तो नीट रौतार्ने मितळल्यावर 
म्हणजे प्रत्येक खडीचा किंवा रोड्यांचा किंवा गोव्याचा सब 
बाजूचा पृष्ठभाग चुन्यांन माखला जाईल अशा रीतीनं खापून 
ब मिसळून नंतर असा मिसळलेला गरा पायांत नेऊन टाक- 
तात. च धुमसाने ठोकतात. 

ठोकण्याचें प्रमा ण.-<जो चुना,पूर्वी गोटयांच्या किंबा 
खर्डाच्या सांधांत बसलेल होता तो त्या पांधो धुमसाच्या 
ठोकण्याच्या योगानें फार बारीक झाल्यामुळे त्यांतून चुना वर 
निघून येते. थोडासा चुना वर निघून भाला म्हणजे ठोकणे 
पुरं झालं असं समजावें. 

पाया]!ंत झ रे.-टज्यावेळां पायांतून पाण्याचे झरे फुटून 
निघत अत्तील त्यावेळी तें पार्णी पायाच्या एका कोपऱ्यात 
काढून देतात.व नंतर सगळ्या तळावर मेणकापडकिवा पाणी न 
शोषणार॑ कापड पसरून त्यावर कांक्रीटचा थर घालुन ठोकून 
मजबूत करतात. व त्या कापडाच्या तळाखालून वाहणारे 
पाणी पंपाने बाहेर काढीत राहतात व अश्या रीतीने थरावर 
थर टाकून फारळ्यांत कापत करून घेतात. व अर्स कांडीट 
आंतल्या चुन्याच्या रासायनिक क्रियेच्या योगाने कठिण किंवा 
एकजीव झाल्यावर वाहणाऱ्या झऱ्यांत लिमेंट व रेती एकदम 
टाकून तो वाहण्याच बंद करून टाकतात. ट 

पाण्याहून खोळ पाया.--नदींत किंवा. जितक्या 


खोलीवर विहीर खणली असतां पाणी लागतें त्या 
पेक्षां षषास्ती खोलीवर पाया घालणे असेल तर. 
जेवढा लांबीरुंदीचा पाया घालणे असेल तेवढी. लाग! 


सोडून त्याच्या बाहेरच्या लाइनीत फळ्या ठोकून व त्यांनां 
आंतल्या बाजूने धिरे किंवा टेके देऊन नंतर आंतल्या 
बाजुची रेती व माती काढून खालीं कटिण जलनीन लागेतो- 
पर्यंत खोदाई फरतात, व नतर पाणी काढण्याचा वाफेचा 
पंप सतत चाळू ठेवून पायांत कांक्रीट भरतात. असं काम 
पाण्यांत १०१५ फूट खोलीप्थत करतां येते. याच्यापेक्षा 
खोल पाया घालणे झाल्यास लोखंडी %वा पोलादी शीदटिंग 
पाइल्स किंवा लॉकिंग पाइल्त म्हणजे एकमेकांत शुतणाऱ्या 
चरकांतून दाबून काढलेले लोखंडी बरघे (जॉइस) ठोकतात व 
नेतर त्यांतांल रेती बव पाणो काढून सिर्मट'्या कांक्रोटरने पाया 
भरून फाढतात. 

दरूदलीचीलागावखुंटप द्ध ति.>अश्या ठिकाणी 
पाया घालणं बरूरच असेल तर अशा दलदलीत छाकडी 
सोट किंबा लोखंडी स्क्रू पाइल्त किंवा अलीकडे अलीकडे 
लोखंडी सळया घाळून सिमेंट क्रांकीटचे केलेले वाटोळे सोट खाळी . 
लमीन किण लागेतोपर्यंत ठोकतात ष त्यांचा माथा एका 


ख्थापत्यशास्त्र 

लब्हळळा बाणन त्यावर लांकडी तराफा तयार करतात 
कधी कर्बा अद्या दुळदळींच्या जागेत पहापासून बारा फूट | 
लांवीचे ब सहापासून नऊ इंच ञ्य़ासाचे लांकडी सोट जेवढ्या | 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (त्र) ३१६ 


:। शक्ति वाढवावा. 


यासेबर बांघकाम करावयाच अत्ेल त्यापेक्धां कांही फूट । 


नास्ती लांब-रुंद जमिनांत जितके एकमेकांच्या जवळ जवळ । 


होळवतील तितके जवळ ठोकतात, वनेतर ठोकलेल्या 
सोटांचां वरची टोके एका सपाटीत येतील अशा बेताने 
कापन त्यावर उभे व आडवे साधारण चोरस केलेल्या 
सोट जोडन तराफा तयार करतात. किंधा ह्या जवळ 
जवळ ठोकलळंल्या सोटांच्या मध्यावर दान तान फूट जाढाचा 
कांक्रीटचा थर घालतात, व त्यावर बांधडाम करतात. कधी 

कर्धा असे लांकडी सोट न ठोकतां मोठया गिरमिटानं दहा 
बारा फूट खोलीची भोके पाडतात ब गिरामेंट काढल्यावर ती 
भाक रेताने भरून काढतात. अश्शी रेती भरल्याऱ्च्या योगाने 

वर येणारं ओझे त्या स्बे जागेवर विभागले जाते. कारण 
ओंकांतील रेतीवरील ओझे, द्दा पाडळली भोके जवळ जवळ 
असल्यामुळें तळावर व भवे बाजूच्या मार्तावर प्रवाही पदा- 
थाच्या धर्माप्रमाणे सारखे पसरले जाते. व अशी जमीन 

साधारण काठण अतल्याल अज्ञा पायावर साधारण वजनाचे 

बांधकाम निधृं शकते. 

काळ्या जमीनी त पाया.-छाळ्य़ा जमीनीइतको वाईट 

जमीन कोणतीहि नाही. हवी जमीन पाण्या भिजली असतां 

सुमार १।॥ पट फुगते. आणि वाळली असतां तितकीच आकुं- 

न्वन पावते. यासुळें तिच्यांत उन्हाळ्याच्या दिवसांत बराल 

बाजूस ३ ते ६ इंच रुंद आणि १०-१० फूट खोडीपर्यंतहि 

तडा पडतात. आणि अक्या दिवसांत वळोवाचा पाऊस 

पडला म्हणजे त्या भेगांतून १० फुटांपेक्षांह्वि जास्ती खोली- 

पर्यंत पाणी शिरल्याने इमारतीच्या पायाखाळची जमीनहि 

मऊ होऊन दर चोरत फुटास १०० पींडांच्या एवढा भारि 

सहन करण्यास असमर्थ होते. पावसाळ्यांत स्गळी जप्तीन 

एकजीव डोऊन उन्हाळ्यांत जेव्हां तो आकुंचन पावते झाणि 

तांत भेगा पडतात त्यावेळीं पायांतील कांक्रीर किंवा बांधकाम 

ह्यांनांहि तडा पडतात. ह्याकरतां पुढील उपाय योजाचे 

(१ ) पायाची जमीन भिजण्याचा संभव असेल अका 

ठिकाणी द्र चोरस फुटांवर १००« पडापक्षां अधिक घजन 

न येईल इतका रुंद पाया ठेवावा. (२ ) ज्या खोलीपर्यंत 

जमिनीला भेगा पडत असतील त्याच्या खालपर्यंत पाया 

सखणावा. (३) काळ्य़ा जामिबींचा आणि पायांतील कांक्रीर ब 
बांधकाम यांचा एकमेकांशीं संसर्ग होऊं नयेम्हणून पायाच्या 

दोनहि बाजूकडील काळी माती कांक्रोट'च्या तळापर्यंत खणून 

काढावी. ( ४ ) अथवा उन्ह्ञाळप्रांत अशा काळ्या जापिनीत 

भ्रोठमोठाल्या भेगा पडल्याळारणाने न खचाण अथव! ताण 

ब्ांकीटमध्ये उत्पन्न होतो त्या ताणाने कांक्रीट फाटून लाऊन 

त्यांत भगा पडूं नयेत म्हणून कांक्रीटात सळया घालून | 


(चावा) 


अशी खबरदारी घेतळी असतां काळ्या 
मा्तॉतीळ पार्योहि बहुतकरून टिकतात. क्षा कधी १०-१५ 
वर्षपर्येत इमारत चांगली राहाते आणि नंतर तिळा तडा 
पडूं कावतात असाह बढ्ते. ह्याळा कारण एखाद्या चषी 
पाऊस अतिशय कमा पढल्यासुळे जमिनीतील भेगा द्र- 
वर्षांपेक्षा जास्ती खोलीपर्यंत जातात व अशा भेगांतून आंत 
पाणी शिरून पूर्वी नी खोळ जमीन मिजून मऊ होत नव्हती 
ती नव्यानेच मिजल्यासुळे पूर्वाहतका भार सहन करण्यास 
र २२४७ 
असभथथ होते. 
आवार!च्या भिंती किंव! अद्याच कमी महत्वाच्या कामा'बे 
पाये काळय़ा मातीत ४ फूट रुंदोच आणि खाली जेथपयेत 


उन्हाळ्यां दिवसांत जमिनींत भगा पडत असतील त्याच्या 
खाली निदान ६ इंच खोलीपर्यंत पाया खोदादा, आणि 


खगलेल्या चरांत पाणी घाळून धुमसानें तळ चांगला धुपसून 
काढावा. आणि गेतर त्यांचर सहा सहा इंचांचे चांगल्या 
सुरमाचे दान थर घालून प्रत्येक थर पाणी घळ चांगला 
ठोकावा. ह्या १२ इंच जाडोच्या सुरमावर सुमारे १८ इंच 
जाडीचा ओलप्तर रेतीचा थर घालून धुमसून बसवावा. परंतु 
असा थर टाऊउतेवेळीं चरांच्या दान्हा बाजु अध्यो विटेच्या 
मिंतीनी चिखलांत बांधाव्या. विटा मिळत नसल्यास दग४ 
सातीच्या पातळ भिंती बांधन घ्याव्या. अर्स करण्याचा हतु 
हा का,द्दो पायाताळ रेती वाळशछप्रानंतर सेल होऊन भावता 
लच्या काळ्या मातीतील भेगातून शिरू नये. 

वर सांगितलेल्या ओलसर रेतीच्या. चांगल्या ठोकलेल्या 
थरांवर चुन्याचे कांक्रीट घालतात. अ।णि त्या ळांक्कीटचे थर 
नेहरमाप्रमार्णे टाकून व ठोकून जमिनीच्या माथ्याच्या खाळी 
६ इंचापर्यंत करून त्यांवर बांधछाम सरू करतात. 

पायाखालील खुंट.-म्हणने मऊ मुल्भुशीत नमिनीत 
वरील बांधकामाचा भार सहन करण्यासाठी पायाच्या खाली 
ज्ञे लांकडी सोट किंवा खुंट ठोकतात ते बहुतकरून वाटोळ्या 
आकाराचे मजबत लांकडाचे असतात. व ते जितक्ष्य़ा जञामि 
नीबर वरील इमला बांधावयाचा अलल तेवक्ध्या सगळ्य़ा 
क्षेत्रफळावर पूर्वपश्चिम व दक्षिणात्तर अशा दोन्ही दिशांनी 
सार्या अंतरावर ठोकोत जातात. असे खुंट चार चार फूट 
अंतरावर ठोकावयांचे असले म्हणभे पूर्वेकडून पश्चिमे” 
डे नी रेषा जाईल त्या रेषेवर प्रत्येक चार फुटावर एकएक 
खट ब त्याचप्रमाणे दक्षिणोत्तर रेषेवरहि एकएक खुट याप्र” 
मार्णे ठोद्तात. ब अशा रीतीर्ने त्या सवे जनीनीवर नुर लु" 
ळा'वच्या पटाप्रमारणे चौकटी आंखस्या जातात. व अशा रीतीने 
त्या जमिनीवरील कोणताहि खुट त्याच्या चारी बाजूंच्या 
खुटांपासन चार फुटांपेक्षा जास्तो अतरावर नसण्यामुळे दर- 
एक खुटावर ४५४८१६ चोरस फूट इमल्याचा भार येतो 
याच हिशोबाने दरएक खुटातर लोळा चौरस फुटांबरील भार; 
अशा रीतीर्ने सवे भार सवे खुटांवर सारख्या रीतीनें विभागळा 


( पाया ) 


भऊ जमोनीमर्थ्ये आरपार जाऊन खालच्या कठिण नभ्निनींत 
थोडेफार तरी गेळे पाहिजेत. हे छट किंवा लोट % पासून 
१८ हुंच न्यासाचे व १५ फुटांपासून ३० फूट लांबीचे अस- 
तात. खुटांच्या व्यासाच्या २० पटीपेक्षां त्यांची छांबी जास्ती 
असं नये. नाही तर ते.ज्या लाखडी धणान ठोळत!त त्या 
घण;!च्या तडाड्य़ाबरोबर वांकतात. हे ताट किवा खट नमी- 
नीत ठोकावयाच्या आरेभी त्यांची बाहेरांल साल काढून, व 
ज्ञेथुन फांद्या फुटलेल्या असतील त्य! ठिकाणच्या गांठी कापून 
काहून गुळगुळीत कराव लागतात व त्यांना खालच्या 
तोंडाला शक्वाकाते लोखंडाची शेबी बत्तवितात. व त्यांच्या 
माथ्य़ाला चपट्या लोखंडी पट्टीचे वेढ बत्तबितात. या बेब्या'च्या 
यागान त्या सांटाला वरून जेढ्हा घणाचा तडाखा बसता 
त्यायेळी तो माथा पिंजन किंवा चिंबून जात नाहव खालच्या 
दका ह्ृति शीबीच्या योगाने ते सोट जमिनींत सहूज 
रातीने बुतततात. व त्या सोटांचा पर गुळगुळीत केला अतत 
ल्याकारणार्ने भोवतालच्या मातीशीहि त्यांच घषेण कमी 
होते, ब अक्या रीतीने या तिन्ही गोष्टांची ते सोट ठोकावयास 
मदत होते. ही शक्वाक्लाति शबी, शिक्के लोखंडाची घडून 
बनवितात. तिचे खालचे टोक निमळते असन कांहा भाग 
शकूतारखा करून त्याच्या वरचा भाग चार पाकळ्य़ासारखा 
चिरतात व त्या प्रत्येक्क पाकळीला खिळे बसविण्य़ाकरितां 
भोके पाडतात. सोटाच्या खालचे टोक घडून रशंक्क काते नेसु- 
ळते. केलेलें असते त्या टोकाला दोबीच्या चारा. पाकळ्या 
खिळे ठोकून खेळवून टाकतात; किंवा, ही शबी अथवा 
सची बिडाची रोक्वाकृति निमुळती केलेली असतं व तिच्या 
बाजला हो सची ओतावयाच्या वेळीच तिच्या मधामरध वरच्या 
बाजस आटे असलेला लांब स्क्र बत्तवून सोंटाच्या खालच्या 
निमुळत्या भागाला तो र्क्र फिरवून पक्का करून टाकनात 
खुंटांचीठो क णी.टयासाठी एक प्रकारचा घडवचा तयार्‌ 
करतात. तिची उंची ठोकावंयाच्या सोटांपेक्षां सुमार ६-८फूट 
जाल्ता असावी लागते. व त्या घडवैचीच्या माधथ्याला एक 
गडगडी बसविळेळी असते, तीवरून दोर नेऊन तिच्या 
एका टोकाला घण बांधलेला असता. व दुतर टीक खाला 
जमीनीपर्यंत नेलेळें अस्ते व ह! घण सह! किंवा भाठ माण- 
सांनी उचलता येण्यासारखा असण्यात तितर्को माणस एकदम 
जोर करून तो दोर ओढतात व एकदम लोडून देतात 
हा घण तितक्‍या माणलांनीं उचलण्याजोगा नसल्यास ता 
रहाटाला दोर गुंडाळत त्याच्या योंगान तो उचलतात. वे त्या 
घणाला उचलावयाची पक्कड अततते ती. धडबचाच्या माथ्या- 
जवळ आल्यावर क्षापोआप उघडावी अशी योजना कलला 
अस्ते. त्या योगाने तो घण पक्कडीतून सुटून खाली जा साट 
किंवा खुट उभा अलेल त्यांच्या माथ्याबर जाऊन आदळत 
ब अंशा रोतीभ तो खुट जमीनीत .ढोकला. जातो. दा घण 
जडवंचीची फेम सोडन एका बाजला पडं नये म्हणून, 
त्या म्रेमीच्या दुसऱ्या बाजूळा लागूनच फिरता ग्रेण्यासाठा 


: महाराष्ट्रीय श्षानकोळ-. (स ) २१९७ 


बिनविततीतीची निबिड क कक ह 2-०. “ळक लालन 


(पिंजन-जातो 
'घण पांच फट उंचावरून ट'कला व अक्षा घेणाचे . पंचवीस 


स्थापत्यशशास््र 


एकप्रकारचा फिरता अढणा| केलळा असता. हा सोट किवा 
खुट ठोकावयाचा घण बिडाचा सुधार्रे दोन टन वजनापर्यंतचा, 
चौरस ठोकळाच असतो. ब त्याला उचलावयासाठा एक 
प्रकारची मठ केलेठी असते. अश्या घगाचा आघात िवा 
तडाखा बसनाहि तो खुट किंवा सोट जञसिनींत जास्ती उतर- 
नासा झाला म्हणजे तो खुट ठाकण नद छरावयाचे 
खुंटांसबैधाचे गाणित.-णढे येणेप्रमाणेः-१०पोढांच 
वजन ५ फूट उचलले म्हणजे १०२%१- ५० फट पॉड इतक 
काये झाळें अर्से म्हणतात.भअशा प्रकारच काये दर बरानटाला 
३३००० फट पांड म्हणजे एक अश्वबलाइईतंक झाल. अर्ल 
समजतात. एखाद एगन १० अश्वजल!चे आह. अस्त म्हटल 
म्हणजे त्याचा अर्थ त्या एजेनच्या योगाने दर मिनिटाळा 
३३००० पोंड वजन 93० फूर उंच उचलळ- जातं. "मसा. 
असतो. ३३०० ग्यालन पाण्याचे वजन ३३१००० पोंड असर्त 
म्हणन वरच्या १० अश्वबलाच्या ऐञेनन ३३०० ग्यालन 
पाणी १० फूट उंचोबर एक मिनटात . चढवले जाईल भसे 
समजावे. वरील सोट किंवा खुंट ठोकण्याचा घण ) फूट 
उदीबरून पडला असतां भित कार्ये करील त्याच्या दुप्पट 
कार्ये तोच घण चार फूट उंचावरून पडला असतां करील; ब 


: तोच घण नऊ फूट उर्चावरून पडला. किंवा टाकल[ तर तिप्पट 


कार्ये करील, १६ फुटांवरून टाकल! तर चोपट, व फचवीस 
फुटांवरून टाकला तर ५ पट करीळे काव, म्हणजे उंचाच्या 
वर्गसळा इतक्य! पटीनं त्याचे का5. होत असत. वर. लांगि- 
तूच आहे की, हे घण दोन टने वजनापयत अततात व 
आणि ते कितहि हलके असले तरी फुटापेक्षा 
ज्ञास्ती उर्चावरून टाकोंत नारहांत, त्याचे कारण ह्यापक्षा 
जास्ती उर्चावरून टाकला असतां त्या घणाचा. आषात किबा 
तडाखा इतका जोरात बसतो की, ठोकल्या जाणाऱ्या सोटाचा 
किंवा खुटाचा माथा (त्याच्यावर नेही ठेवतात. तसा. चिवर 
लांकडाचा-त्या सोटाच्या साथ्यापेक्षांहि मोठ्या व्यासाचा. 
लाडी ठोकळा ठेवला असला तर्री! सुद्धा ) चिंबतो ब 
साधारण रीतीने आठशे. पोड वज-नाचा 


1 तडाखे एकामागून एक दिल असता सोट. एकपचमाश 
इेचापेक्षां जास्ती उतरेनासा क्षाला म्हणज त| ठाकण बद्‌ कर-.. 
तात. वरील इसला जितक्या वजनाचा अलळ तिंतक्या बज- 
नाच्या मानावरून हे सोट किती ठोकावयाचे हृ ठरवितात 
ठ प्रत्येक खुंटाच्या माथ्याच क्षेत्रफळ जितक वारस इच असेल 
तितक्या दजार पोंडांचे ओझ त्यावर आढ तरा चालल अस 
मानतात; उदाहरणाध,१२ इंच व्यांडाचा जर खुट अलेलव ता 
पुरता ठोकला असेल तर त्याच्यावर पास टन आशे आल. 
तरी चालेल. हाच सोट नऊ ईंच व्यासाचा असल तर त्यावर... 
पंचबीस-सतावीसल टन; व तोंच सहा इच व्यासाचा असेळ 

र॒ बारा टन ओल्लि जास्तोतजास्त| त्यावर घालत! येईल.अस्त 
बारके सोटहि एकमेकां पासून २॥ फूट अतरापेरक्षा, कशी . 


ह्थापत्यद्ांत्त्र 


बहाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (ल ) ३१८ 


(पाय[-भोकपाड ) 


अंतरावर ठोकतां येत नाहींत. सर्वे खुंट ठोकल्यावर त्या 
संवांचे माथे एका पानतळांत आणण्यासाठी त्यांचे कमीजञास्ती 


माथ्यावर उभ्या व आडव्या ळॉकडांचा तराफा तयार करून 
त्यावर बांधकाम करतात. अशा प्रकारच खुंट ठोकून कराव- 
याचे पार्ये करण्याची जरूर महाराष्ट्रांत पडत नाही. पःंतुते 
गुजराथेत ज्या ठिझार्गी मऊ जमीन किंवा दळदल अक्षेळ अशा 
ठिकार्णी कधी &वी वापरावे लागतात. 

ळो खंडी खुं ट.-लांकडी तोट कांही दिवस सोले वछांहां 
दिवस अगदी झोरडे रहात असल्याकारणाने कांहां वर्षानी 
सडतात ब त्यामुळें ते निरुपय!गी होतात. त्याकारेतां जास्ती 
कायमचा इमल! जेथे करणे अत्तेल त्या ठिकाणी लोखंडी सोट 
आगगाडीच्या हळाचे बनवून ठोकतात. किंबा राइनफोस्ड 
कांक्रीट म्हणजे लोखंडी सळ्या लोखंडी तारेनं बांधून त्यांच्या 
आंतश्य| बाजूला व बाहेरच्या बाजुला वारांक ख्डाचेंब 
रेतीचे सिमेंठ कांक्रट ठासून जे कांक्रोटचे तोठ बनावितात 
तसे सोट,कठिण जम्ोन लागेतापर्यंत ठोकून त्यावर पाण्याचे 
बांधकाम करतात. सोट पुरे ठोकले गेळे आहेत की जाहा ह 
ठरवितांना हे लोट ठोकण्याताठी कांहां विवाक्षेत उर्चावरून 
अ वजन टाकतात त्या वजनाचे लागोपाठ १०दृणकं बसल्या- 
बर सुद्धां तो सोट अर्धा ते एक इंचापेक्षा ज्ञास्ती खोल 
ठोकला जाऊं नये. त्या सोटावर ळिती वजन यावयाचे आहे 
त्या मानानें त्यावर वरून टाकावयाचे वजन आणि त॑ किती 
फुटांवरून टाकावयाचे हृ ठरवितात. हु टाकावयार्चे वजन २ 
टनांचे अतळं आणि त॑ १। फूट उंचावरून टाकलं ळित्रा १॥ 
टनाचे वजन २ फुटांवरून टाकलें आणि अशा१०तडाड्य़ानी 
सोट. आर्थ्या इंचापेक्षा जास्त आंत उतरला नाहीं किंवा 
भ्षाह्त जमीनींत घुसणार नाह्दी असा ठोकला तर त्या खुंटा- 
वर ३० टनांच्या आंत कायमर्चे वजत आलं टदी चालेल. 
हेच कायमचे वजन ४० टनांपर्यंत यावयाचे असल्यास १॥ 
टनार्चे वजन ९ फूट ८ इंवांवरून किंवा २ टनांचे वजन १ 
फूट ८ इंचांवरून लागोपाठ १० वेळां टाकलें असतां पाई- 
छांचा सोट अर्ध्या इंचापेक्षा जास्ती उतरतां कामां नये. 

पा्यांचीडुंदीआणिजमोनीौर्चे स्व रू प.-पायावर 
येणारं वजन डॅहूणने बांधलेल्या इमारतीचे वजन इभारतीाच्या 
खेरीज गव्हा जेव्हां ठोकांची फार गर्दी जमेल अशा वेळेला 
शो जास्ती भार बहालावर येतो तो ववरील मजल्यावर येणार । 
सवे प्रकारचा भार आणि छपरावर किंवा गव्चीवर वाऱ्याचा 
मार किं पावसाचें पाणी सुरल्यासुळें येणारा भार हा सव 
नेगगेगळ्य़ा भितीच्या द्वारें पायावरच येतो. व तो दर चौरस 
फुटाल किती रन येईल अते काढण्याचा प्रचात आहे. असा 
भार वेगवेगळ्या प्रकारच्या पायावर किती घालावा ह्याचे 
स्थूछतःप्रमाण पुढीलप्रमाणेः-मऊ भोलतर अशा मातीवर पाव 
टनापासून एकतृतीयांश टन; रेताळ साती कोरडी अस्यास 
पाळणे ते १॥ ढन ब आतहाय घन चिकणं मातीवर २ ते ५ 


टन; नदीच्या पात्मांत खोळ असणाऱ्या घट्ट किंवा घन रेतीवर 


| रेते३े टन; अशीच रेती २० फुटांपेक्षा अधिक खोलीवर 
उेचाचे माथे करवतीने कापून टाकतात व नंतर त्यांच्या । 


असेळ तर ६ ते ७ टन; ६६ तांबड्या मातीवर ३ टन; 
मुरुमावर ४ टन; बऱ्याच खोलीवर असलेले घद्ट गोटे अस- 
णाऱ्या नाभिनोवर ७ ते ९ टन; नंबुरीच्या खडकावर २ टन; 
बहाराच्या किंवा ग्रेनाईट दगडावर२५टन किंबा त्याच्याहि वर. 
ज्या प्रकारची पायाची जमीन असेल त्या जमिनीत वरील 
हिशोबा प्रमाणे रुंदीचे पाये घातले पाहिजेत. 

पायांतीलकांकरीटआणि इमारतीचाभार.- 
याचा हिशोब पुर्ढे दिल्याप्रमाणेः:-सिमेंटचे छाक्नोट ( एक 
भाग सिमेंट, एक, भाग रेती व तीन भाग फोडलेली 
खडी ) ह्याच्यावर द्र चोरत फुटास ३५ टन; सिमेंट कांकीट 
( एक भाग सिमेंट २ रे. ४ खडी ) वर ३२ टन; लिमॅंट 
कांक्तीट ( एक भाग सिपेंट तीन भाग रेती सहा भाग खडी ) 
वर ९५ टन; सितेंट कांक्रोट ( एक भाग लिमेंट चार माग 
रेती आठ भाग खडी ) वर १९ टन; चुणप्रत्तर ( लाईम 
स्टोन ) आणि सैकतप्रस्तर ( सँड स्टोन ) २ ते ९ टन; 
कारीच्या दगडाचे संगांन काम २० टन; पोरबंदरी दगडाचे 
संगीन कासावर प्रानाइंटच्या खांडकीचे सिमेंटमध्ये बांध” 
लेल्या कामावर १२९ टन; प्रॉर्नांटर्चे सग्रीन कामावर 
काम १५ टंन; सिसंटचे कांक्रीट कारीच्या दगडाचें १० टन; 
चांगल्या विटा व तिमेंटचे बांधहाम ८ टन;साधारण चांगल्या 
देशी विटा च सिमेंटचे बांधकाम ४ ते ६ टन; खांडढीर्च 
थराचे बांधकाम चुन्यांत ३॥ ते ७ टन; चुन्या विटांचे 
बांधकाम २९ ते ५ टन; डबर चुन्याचे बांधकाम ३ टन; 
विटांचे रोडे व चुना ह्यांच कांक्रीट २ टन; पक्कया विटा वै 
नातांच बांधकात १। टन. 

पायासाठीां जागेची तपासणी आणि तीसाठी 
भो कपा ड़, (बोअरिंग).--हो १० ते १२ फटपर्यंत वर 
किंवा खड्डे करून करतां येते. परतु ह्याच्या पेक्षां 
खोल चर खणळे असतां जास्ती खर्च लागण्याचा संभव 
असतो.व खेरीज या चरांच्या बाजू ढांसळून पडूं नथे म्हणून 
त्यांच्या बाजूना फळ्या उभ्या करून ठेपे द्यावे लागतात- 
याकरतां १० फूटापेक्षां. जास्त खोली असल्यास 
बोअरिंग घेतात. म्हणजे वाटोळे भोक वबाटेळ तितक्या 
खोलीप्थत पडतात. अश्शी भोके दोनशे फट खोलीप4ताहृ 
पाहतां येतात. परतु पायाच्या काम'साठी फार झ्लाळ 
तर २० फुटांपर्यंत खोलीची भोफंच पाडावी लागतात. अक्षी 
भोके पाडण्यासाठी पाऊण इंच ते १ इंच समचोरस अशा 
दह्या दहा फूट लांबीच्या गजाना आटे पाडून ते एकमेकांस 
जोडतां येतीळ अशी व्यवस्था केलली असते. आणि अश्या 
गरजञांनां खालच्या बाजूनां ९ इंच रुंदीच्या चपट्या पहारा 
किंवा माती वर काढावयासाठीां गिरमिट बसावित!त. आणि 
असं दृत्यारं लावलेळ गज दोराच्या योगार्न थोडे वर उचठून 
खाली पँडूं देतात. 'आणि प्रत्येक वेळेला थोडथोडे उज्नत्य़ा 


कावळटाजमन्व्च्ळन्व्ल्व्न् 


( पाया-सोंकपाड ) 


पद्वाराषट्रीय ज्ञानव्हाशषा. ( स्त्र ) ३१९. 


स्थापत्यशास्त्र 


बाजू -पिंवळटतात. अते केल्यानें भोकांतीड माती डकरळी 
जाते व सेल होते. यंतर खोदावयाचें हृत्यार काहून वेऊन 
माती किंव| रेती ळाढावयार्चे हत्यार भाळांत उतरवितात. 
व अशी क्रिया जितक्ष्पा खोळीपर्मत झोक न्प़ावयार्चे अतेल 
तितक्या खो लीपर्येत जाईपावेतो चाळू ठेवतात. हे काम 
करण्यास बराच वेळ लागतो. कारण प्रत्येक वेळे हृत्य़ार 
बाहेर काढण्याच्या वेळां सगळा गज बाहेर भोढून क'हून ब 
स्क्रचे लांधे फिरवून मोकळे करावे लागतात. व दुतर॑ हृत्यार 
किंवा गिरमिट भोकांत उतरवितांनां यांच्या उठट कया, 
(म्हणजे स्क्रू बसविणं व एकेक गज जास्ती जांडण हा! छरावी) 
ळागते. हां हत्यारें बाह्वेर छाढण्यासाठी किवा आंत उतर- 
विण्यासाठी भोकाच्या वरच्य़ा बाजूच्या ज्ञामेनीवर सजवून 
छाकडाची ३ पायाची घोडी उभी करूनव लाखंडा साखठांच्या 
साहाय्याने १२ इंच व्यासाचो पुली किंवा. कप्पी घोडीच्या 


असे गज.२० ब आंतोल हत्यार २३। इंचते ढाडचव ५ $चं 
रुंदोची असत्तात 

जोंत मॉक पाडातर्‍याचे अंतत ती जमानं काठेण नमशश्योसे 
सोंकाला आंतून लोखंडी नळ घालाबां लागत राहा. परंतु 


. जर बाज ढासळन पडत असेल तर किंवा मध्ये रेतीचा थर 


' ठप्रासाचे नळ 


लागला तर लोखंडी पत्र्याचे १२ ते १६ कूट लोर्बाचे १ 
३ इंच किंवा त्याच्यापेक्षा जितकयरा मोठ्या म्हणजे ६1८ इचे 
बोक्रिंगमर्ध्ये ठोकून बसवावे लागतात. 


! ह्या नळानांहि दोन्हां तोंडांनां आटे पाडलेले असतांत: ब हे 


आटे चरीळ सांध्याच्या तसाकेटमर्थ्ये पाण्याच्या. एरव्हाच्या 
नळाप्रमाणें वसवितां येतात. या बोझरिंगच्या मोकांत माती 


। पर्डं नयरेम्हृणान भोकाच्या तोंडाला खाड्याच्या तळाश। १२ इच 


मध्याच्या मघोमच खाली लोबत सोडून त्या €प्पीवरूब | _ नि ह. नन न 
' आलेला असतो घ तो फिरतो. जेव्हां ग्जञांचे व इृत्यारारचं बज्ञनं 


दोर सोडन त्या दोरांच एक टॉक गज्ञाच्या वरच्या टाहाला 
बसविलेल्या कडात आंकड्याच्या यायाचे अडकावेतात. भाण 
त्याच्य़ा दुसऱ्या टाकाला ड किंता ६ प्राणततं लागून ता दार 
खंचतात. म्ह्णजे हत्यार लावलेला गाज उचलला जाता वया 
साणत्तांनी सेळ सोडलपात्ररांबर आपल्य्रा वजनाबच आताल 


हृत्य़ाराततहू सगळा गरजच खाला आपटता. व अशा रातान |, 
खेरुंगाच्या पहाराप्रमाणंच ह्या हृत्याराच्या योगाने भाक खोळ  .. 


खोळ पडत जाते. ह्या बोआरेंगच्या हत्यारांच्या सचा(संट) त 
वेगयेगळ्या प्रकारची लागणारी फळें,माती [किंवा रेती उकरण्या- 
साठी ब भरून वर आणण्यासाठी येतात. तत्तेंच हृत्यारासह 
गज पिळवटण्यासाठी, तर्भेच ते उचलऱ्र्यावर वाटेल तितक्या 
उुचोवर अडकगिण्य़ाताठीं माथ्यापाशी भोरकडी, तसेंच गज 
तुटल्यास किंत्रा स्क्रवे आटे फिरून निघून आल्य़ास खली 
राहूंलेल्या गज्ञालळा कमानांच्या ज्ञारारग पक्डन उचलन भवर 
क!ढप्याताठी पकडचा आंकडा व सुमार ९० फूट लांबाचा 
दोर, तत्तेंच पुळी किंत्रा कप्पी वरे हत्यार अहतात. बांअ- 
रिंगवी खोली ३० फुटांपर्यंत असल्यास गरज पाऊण इंच 
समचोरतस आणि ५ फट लांबीचे आणि आंताल हत्यार २ 
इच रुंदीची असतात. 


विषयांतरपाण्या सा ठीं भो क पा ड.-ऱपाणी 
ळागण्यासाठी जेव्हां जास्ती खोल बोअरिंग ( भोक ) 
पाडावयाचें अततें तेव्हां ५० फूट खोळीप्रथ्रेत 4 हवी गज 
दह्या दहा फट लांबीचे आणि आंताळ हत्यार २॥ इच 
रुंदीचो व ३० कूट लांबीचा दोर, त्याचप्रमाणे ह॒ भाक १3०० 
फूर खोलपर्यंत न्यावयाचे अलेल तर वरीलप्रमाणेच दहा फूट 
लांबीचे व) इंच समचोरस १० गज व॑ दोर ३० फूट लांबीचा 
आणि आंतील हत्यारं ३ ते डा इंच रुंदोचा वापरतात. 
आणि त्याच्यापेक्षांहि खोल म्हणजे २०० फुटांपयेत भोक 


...._[:-:-4->२--::>>>>>><२>>>>>>>>>>>>>>2 


पडणे झाल्यास १० फूट लांबीचे व १। इंच, रंद समचोरतत 


समचौोरस लांकडी चोकट बसवितात. आणि घ्या चोकरीझां 
दान झड्प| कलेल्या असतात बव त्या झडपाच्या मधामध 
२ इंच व्यासाचे. भाळ पाडलेले भसते व त्यांतूनच गभ बेर 


माणसांनां खचतां येहळ याच्यापेक्षा ज्यास्ती अतेल तेव्हा 
दोर रहाटाला गुंडाळून त्या रहाटाच्या योगानें तो वर॑* 
खाली करतां येतो. अर्थात हा रहाट वजनाने उल्थे नयें 
म्हणत रेतीची पोती बांधून किंवा अन्य तऱ्हेने तो खृंटवूनं 
टाकलेला असतो. 

लेव्हां खालील हत्यारं व वदील गज ह्यांच वजन कार होतं 
1 नुसत्या टाकून देण्यानेहि इत्यारे पोडण्यांचे च गज 
चाकन जाण्याचं भय असत. म्हणन फ!र उंचावरून हत्यार 


। लावलेले गजञ खाली टाकतां किंवा सोडतां उपयस्रोर्गी नाह 


अलीकडे गर्भाच्या ऐवर्जी पोलादी तारांचा दोरखंड वापरतात. 
ब॒ ह्या दोरांच्या शेवटी मात्र एक गज असतो. व त्या गजञा- 
लाच वाटेल तां हत्यारं स्कूना बसवितां येतात. अशा दोर- 
खंडाच्या योगाने बोअरिंग करणे झाल्गास हत्यारं उभी उच- 
ळून व टाकून देऊनच त्यांच्या आघाताने काम कराबे 
लागते गजाप्रमाणे हे पिळवटतां येत नार्हांत. 

त्यापेक्षांहि खोळ भराटीशिग्रनूबेलूपाठी खोळ बोअरिंग 
घेणे क्षाल्यात वाफेच्या ऐजञनाने चालणाऱ्या कॉलिकत- 
डल नांदाच्या भेःक पाडण्याच्या येत्रानें ६ इंच, ८ इंच 
च॒ १२ इंच रुंदोची भाळ गुजराथेंत ४०० फुटपर्यंत व याहि- 
पेक्षां ज्य़ास्ती खोल पाडलेली आहेत. ह्या येन्रांत [त हत्यार 
चाटोळें गरगर फिरत असतं. घ त्याच्या योगाने भोकांताल 
सथ प्रकारच्या द्रव्यांचा चुत व माती होऊन आंत तळाशी 
जोराचे पाणी पंपाच्या योगानें सुटत असल्याकारणानें 
तोंडांतून बाहून जाणाऱ्या पाण्याषरांबर रेंदा होऊन सर्ब 
माती झिंवा चिखरू वाहून आतो 

पायाविष यी पुन्हां-र्‍पायांकरतां खाडा पायाच्या 
रुंदीबेरोबर खणावा. खाड्याच्या बाळू ओळेब्यात 
रहाण्याजोश्या भअसतीर तर तकाचे राढून द्याव्या 
पण. भाती. भुतसूर्शात .अतून कडा ढालळण्यांचा संच. 


ख्थापत्यद्दा[द्छधा 


मददाराष्ट्रींच ब्षानकाश. (सख ) ३२० 


( श्याशकाम) 


असश्य़ांस आज़स कांही उतार द्यावा. किंबा फळ्या ठोकून . सवे बाजूनी ळिंपण होईळ व कोणताहि खडा कोरडा (अथवा 


माती ढासळणार नाही. अशी तजवीज ळरावो. पाया 


सिसट सवे बाजून न लागलेला अस! ) न राहोल अशा 


करतां खाडे कठिण जमोन लागेतोपर्यत खणावे. पायाच्या ' बेताने ते सवे कालवून जेथें वापरावयाचे असेल तेथ कांक्रीट 


तळाची पातळी पाणसळांत राहीळ असा पाया खणाचा 


मरावे. भोके फार खोल गेलां असतील तर त्यावर कमानी 


। भमिजविल्यापातून २ तासांच्या आंत वापरळें पाहिज. कोरडे 
त्यांत भोर्के ळागली तर तेथे तो चोकोनी खणुम त्यांत कांक्कोट 


मिश्रण क्रेल्यापासून ३ तासाच्या आंत त्याचा उपयोग कराव- 
याचा नसेळ तर मित्तळण्यापूर्वी वाळू व खडी हो चांगली 


बांधाव्या. पाया भरण्यापूर्वी तळची जमीन पाणी घालून । स्डडखडीत वाळलेली असली पाईजञेत. च ती कोणत्याहि 


ढोकादी. पायांतन खोदन काढलेली माती बगेरे पायाच्या 
खाढ्याच्या कडेपासून ४ फुटांच्या आंत टाकू नये. पायाचे 
खाडे कांक्रोटचे ६ 
थरावर पाणी धाळन चांगला घुमत करावा 


पायांतीलकांक्हीटः-म्हणजे, १॥ इंच व्यासाच्या बांगडी- , 


तून नाईल इतकी बारीक फोडलेली खडी २किंवा४भाग व विर- 
लेला कळीचा चुना एक भाग ब स्वच्छ दाणेदार वाळूरे भाग 
यांचे मिश्रण होय. खडी निळत नसल्यात ४1५ भाग लहान 
गोटे घातळे तरी चालतात. पहिल्याने १ भाग चुना व २ 


माग रेती एकत्र करून घ णोत घालन नेहमीप्रमाणे मळतात ., 


चे असा मळलेला चन! त्यांत सिळवावप्राच्या खर्डीचा किंवा 


गोट्यांचा थर करून त्यावर पसरतात व नंतर थोडथोडं 
पाणी टाकून व खोऱ्याने खापून त्याचे नीट मिश्रण करतात. । 
त॑ अशा रर्तांने ढा, प्रत्येक गोटा किंवा खडीचा दगड सवे ' 


बाजूंनीं क्षन्यान माखला जावा, अशा राताने तयार केलल्या 
कांक्रीटचे ६ ते ९ इंव नाडीचे थर घालून त्यावर जड लांकडी 
अथवा लोखंडाच्या धुमसान ठोकतात. धुमस केलप्रानंतर 


पातळ चुना वर आला नाही तर बाहेरच्या चुन्याचा रह्दा 


करून ठोकलेल्या थरावर घालतात व त्यावर दुशरा कांक्रीटचा 
थर पसरतात. ९ इंचापेक्षा ६ इंच नाडीचा थर.पसरून व 
तों दुबन ४ इंच जाडीचा होईल इतका ठोकणे बरं. कांक्रीट 
मजबूत होईपर्यंत त्याबर रोज पाणी घाळन तं ओले ठेवावे 
लागले. 

जेर्थ खडी किंवा गोटे मिळत नाहीत अशा ठिकाणीं $कर 
म्हणजे नृनखडी २ भाग, विटांचे तुकडे २ भाग, विरलेल्या 
चुन्याची फी १ भाग व बारीक वाळु १ भाग यांचं मिश्रण 
करून वरच्या प्रमागीच सवे क्रिया करतात 

लेथ पाण्यांत वा अतिशय ओल्या जञार्गेत पाया घाला- 
बयाचा असतो स्याठिकाणी किंवा काम क्ञ'ह्य़ाबरोबर थोड्याच 
तासांनी केलेळे काम पाण्यांत बुडून जाण्याचा संभव असेल 
अशा ठिकाणी चुन्याच्या ऐवर्जा सिमेंटचे कांक्रीट घालतात.यांत 
१ इंचपालुन १॥ इंचपर्यंत व्याश्ताच्या बांगडातून प्रत्ये खडा 
बाइळ इतको बारीक फोडलेली व धुतलेली खडी ४ भाग 
आणि पाण्याने स्वच्छ धुतलेळी बाळु ९ भाग आणि लिमेंट 
१ भाग आंच मिश्रण हो सवे कोरडी असतांन!च करतात व 
ती चांगळा भिसळह्यावर त्या मिश्रणावर झारीने बेताझ 
पाणी (म्हणणे सिमेंटच्या निम्म्य़ा प्रमाणांत ) घालतात. व 
खषापून क्षर्डढांचा प्रत्येक खड व वाळू या तवीनां तिमेंटन 


कारणाने न भिजतील अशी खवरदारी घेतळी पाहिजे 
कांक्रीट पाण्यांत घालावयाचे असेल तर त्यांत हायड़ॉलिक 


९ इंचांचे भर घळुन भरावे व प्रत्येक । चना असलाच पाहिने. किंवा साधारण कळीच्या अन्यांत 


विटांची पृड (सुरको) टाकून होॉट्ड्ाालिक चुना बनवाब!. 
कळीच्या चुन्याचे प्रमाण जाडी वाळू खडी, किंबा विटांचे 
तुरडे याच्या एकराष्टांशांहून कमी नसावे. पोटेळंड लिमेंटचा 
उपयोग करणें झाल्यास त्याचं प्रमाण खडी अथवा बारीक 
गोट्याच्या एकद्शांशाहून कमी असं नये. चुना किंवा 
सिमेंट व वाळू अथवा सुरकी यांत पाणी धाळन घार्णीत 
चांगल घट्ट निश्रण करावें. खडी पाण्यानें चांगठी भिजवावी, 
मळलला चुना व खडी यांचं निश्रण करण्याकरतां इमारत 
बांधण्याच्या ठिकाणावर विटांनी बांधून काढलेल्या चक्या- 
वर एका बाजुस मळलेला चुना व दुसन्या बाजूत ओली 
केलेली खडी ठेवावी. मग मळलेल्या चुन्याचे १ घमेले व 
खढीची ३ घमेली या प्रमाणाने एर्के ठिकार्णी मिसळून हे 
मिश्रण फावड्याने चांगळ काळवार्वे. तयार झालेलें कांक्रीट 
कामावर लागलीच उपयोगांत आणावे. कांक्रीट पायांत टाक- 
तांना उंचावरून टाकूं नये; आळाद ओतावे. कांक्री टाचा 
प्रत्येक थर सुमार ६ ते ९ इंच करून त्यावर चांगला घुमस 
कराव. एका दिवसांत कामासाठी जेवढे कांक्रीट पाहिजे 
असेल तेवढेच त्या दिवशीं तयार करावे, अधिक करुं नये. 
पोटळंड सिमेंटचा उपयोग करावयाचा असल्यास कांक्रीट 
पसरण्याच्या वेळेसच तं खडीशी मिसळावे. कारण ते ओलं 
केल्यावर लवकर आळू लागते. कांक्रीटवे थर ९ इंचांहून 
नास्त जाडीचे नसावे. प्रत्येक थर ठोकला ह्हूणजे त्यावर 
दुसरा थर घालण्यापूर्वी पाणी घालाबे. व त्याचा पृष्ठभाग 
खरबडून चरचरीत कराबा. म्हणजे वरील ब खालील थराचा 
एकजीब होल. 
बांधकाम 
बांबकामाचेप्रकार.-बांधकाम म्हणजे दगडाच्या किंवा 
विटांच्या भिंती चुन्यांत बांधर्ण किंवा लांकडी फमे तयार करून 
त्यांत खडो, वाळ, व चना किंवा लिमेंट यांचे मिश्रण करून 
ब भिजवून ते मिश्रण त्या फम्य त ओतून व ओतल्याबरोबर 
कून कांक्रीटची भिंत बनविणे होय. हे सवे पक्या बांध- 
कामाच्या प्रकाराखेर्राज:दृगड किंवा भाजलेल्या विटा चिखलांत 


. बसवून बांघकाम करणे आणि कचूच्या विटांच्या भिंती 


: दांघणं 


किंबा भेंड्याच्या भिंती बांधणे हे सव॑ कच्च्या 
बांधकामाचे प्रकार होत. पक्या बांधकार्भांतहि माठीच 


(बांघकाजं ) 


दगडांच्या कळाशी ब बंद सिंती षांधर्णे ब डबराल्या जाड 
सांध्यांच्या भितो बांधणं बगेरे प्रकार आहेत. पक्का विटां- 
झ्याहि चन्यांत बांधलेश्या भिंती. म्हणजे पक्क्या [भितो ध 
पक्का विटांच्या चिक्षांत षांधलेल्या भिती म्हणजे कथ्च्या 
पक्क्या व कच्च्या विटांच्या, चिखलांत बांधलेल्या भिती त्या 

कच्च्या विटांच्या भिती होत. 

दगडांच्या सिंत!॥:-उत्तम जातीचा पक्का दगड सवे बाजनें 
चांगला घडून त्याचे षळाशीबद बांधकाम कळ म्हणजे तं 
अतिशय मजबूत ब निरंतर टिकणारं हात. परंतु दगड घडून 
कळाशीवंद्‌ सांधे करावयाचें हे मोठ्या खचांच काम आह 
सबब ते मोठ्या महत्त्वाच्या कामाखेराज वापरात नाहू!त. 
असं उत्कृष्ट माठीव संगीन कास देवालर्ये, राजवाडे यांतच 
करतात.पल वगैरंमध्ये ज्या ठिकाणी फार भर यावयाचा अक्ल 
अश्या कामांत तळाचे व माथ्याचे सांधे मात्र कळाशावद्द 
करावे लागतात. दगडांचा दशनी भाग चरचरात असल 
तरी चालतो. 

साथेद्गडीबांधका म.-ादगढ कठिण, टिकाऊ 
भितींत बसवितांना त्याची 


आणि चिवट अआत्तावा. 
सर्वांत मोठी बाजू तो. खालच्या बाजूला करावी. 
केव्हां प्रस्तर दगड वापरावयाचे अततील ठेव्हां 


प्रस्तराचे थर केव्हांहि उभे थेतां कामा नयत. दगड- 
बन्यारचें बांधकाम चाललं असतांना *भितांताल चुना बळकट 
होईपर्यंत त्यावर पाणी घालून तें बळकट ठेवावे. काम ज्या 
दिवशीं बंद अतेल त्या दिवशी तुद्धां पाणी घालण्यासाठ| मज्र 
ठेवावे.जेव्हां चुना चांगला नसेल तेव्हां कळीचुन्यांत विरांच्य़ा 
किं कोलांच्या तुकड्याचे पीठ करून घाणीत धाळून मळ- 
तात. अशाने त्याला मनबुती येते. व जमीन ओली असली 
तरी त्यांत तो कठिण होतो. अशा हायड्रॉलिक चुन्याच्या 
इगडाच्या बांधकामावर दररोज संध्याकाळी आळां करून 
त्यांत एक इंच उर्चारचे पाणी राहील अस करावें.म्हणजे रात्र- 
भर हूं पाणी खन्यांत मुरून तों. कठिण होतो. पहाड करणे 
तें विटांच्या बांधकामाप्रमार्गेच करावे. दगड कंगर्णादार वगेरे 
थडावयाचे असल्यास जसा घाट करावयाचा असेल त्या 
घाटाला बरोबर लाग होतील अशा जस्ताच्या पत्र्याचे काप- 
लेळे नमुने (फर्भे) पाथरवटास द्यावे. जरूर पडल्यास वर- 
वड्या ञढपट्वने जोडाव्या. नोडपट्या कठिण व चिवट 
दगडाच्या किंवा तांब्याच्या असन त्या चुन्यांत बत्तवाव्या 
खगीनबांधघक्ताम.--<अशा कामाला दगड जितक्या 
मोठ्या आकाराचे मिळतीळ तितके आस्त चांगळे. हे दगढ 
वापरतांना येवर्ढे लक्षांत ठेवावे हॉ जर त्यांत थर किंवा पापुद्रे 
असतील तर ते कधीहि उभे येतां कासा नये, ते नेहमी 
आडवेच म्हणने जो भार येणार त्याच्या कारकोनांत ठेवले 
पाहिजेत. खेरीज दगडाची जितकी जाडी असेल त्याच्याइतको 
तरी निदान त्याची हंदी असली पाहजे. हो ऐंदी भाडांच्या 
हुप्पगीपर्यीत अलळेडी चाळते आणि दगडाची हांबी,भारडांच्या 


महाराष्ट्राथ शानष्ोद्ा. ( स ) ३२१ 


स्थापस्थश्ास् 


इपरोपेक्षां कमी आणि तिप्पटीपेक्षां चाश्तौ नसाबी. इंदी किंबा 
छांबो, घर झांगितळेह्या जाडी प्रमाणापेक्षा जास्ती असेल तर 


4. 


। सो दगड कमज्ञाह्ती भार क्षाश्याकारमान फुढण्याला सभध 


असतो. भश्शा कामाला एक फुटापासून दोन फूट जाडीपर्य 
तचे दृगढ वापरतात. व वर सांगितलेश्या प्रमाणाचे ते असले 
तर प्रत्येक दगडाचे वजन १ हजार पोंढांपालून ८ हब्ार 
पोंडांपर्यंत म्हणजे सुसार॑ ३॥ टनांपर्यंत अतते. असे बड 
दगड असले व्हणजे ते ल्ञाग्यावर बसविणे हे यंत्राच्या साहा" 
ब्यानेच करावें लागते. 


अशा संगीन बांधकामाचे सधे थर सारख्याच नाडोचे 
असावे.पण यदाकनाचित वेगवेवळ्या नाडीचे दगड खाणीत 
मिळाल्याकारणानें तसे वापरणच जरूर असेल तर लास्ती 
जाडीचे थर खालो व कमो जाडीचे थर वरच्य़ा बाजुला चार- 
तात.अशा उत्कृष्ट संगीन माठीब कामाचा प्रत्येक दगड तळ- 
माथ्यांत व दशनी उत्कृष्ट माठीव असावा आणि कोपऱ्याचा 
दुगड युण्यांत असुन बाजूस तिपड़ नसावा असे दगढ़ सनह्यांत 
बसवितात बत्यांचे सांधे एकअष्टमांश इंचापेक्षा जाडी नसाबे. 
व दर्शनी बाजूच्या दगडाचे नाप्रे किंवा कुर उडलेले नसा- 
वेत. प्रत्येक दगड कार्मांत ठेवल्यावर त्याचे तळ ब सांघे 
पोगरानें बरोबर ठोकून अगदीं ठेपून बसावतात. दशेनी 
बाजु दगड प्रत्येक थरांत एका भाढ एक उभा व आडवा 
बतावितात. म्हणजे सांधमोड होऊन काम मजपूत होते. 
अशा प्रकारच चोख काम लेर्थ अतिशय जड यंत्र बसव!व- 
याचां असतात त्याच्या वेटकीसाठा वापरतात. ह्याचा भाष 
सध्यां (१९२५) शभर घनफुटांस २७७ रु. आहे. 

सडकावबकाम--हे वरच्यापेक्षां कमी प्रतांचे संगीन 
काम होय. यांत दश्शेनौ दगडांच्या कडांच्या प्या एक 
इंच माठीव असून कडामधीलळ भाग, तळ, माथा, व बाजू 
सडक्ीव असाब्या. सांधे पाव इचापक्षां जस्ती नसावे. ह्याचा 
भाव सध्यां (१९२५) १०« धनफुटांस २३८ २. आहे. 

बू च का म.--सडकोव कामापेक्षा उतरत्या दर्ज्यांचे 
क'म म्हणजञ्ञे दगडाच्या माठीव नातऱ्यांच्या पश्च्यांमधीछ 
दशेनी बाजूस बूच म्हणजे खाणीतून भता दगड आला असेळ 
तत्ताच ठेवणे होय, बूच माठीव प्यांच्य़ा बाहूर २ इंचापेक्षा 
अधिक ठेवू नये. ह्याचा भाष सध्यां (१९१५ ) शभर 
घेनेफुटांत २३९ रु. आहे. 

अशाच कामाच्या दुसऱ्या प्रकारांत द्शेनी दृगहांच्या 
नातऱ्यांत सभाोषार ४५ अंशाच्या कोनाची एक ईंच खोछ 
चब मारतात. हें वरील तीन प्रहारचे बांधकाम पुलांचे मच्छे 
किंवा षाजेकडील धरित्री भिं्तांच्या (आषटर्मेटस्‌) माध्याबर 
पुलाच्या केच्या किंबा गर यांच्या खाडी करतात. कांशी 
कांहीं ठिकाणी पुलांचे मधले त्तंभ ष धरित्री भित्ती यांच्या 
मत्स्यांच्या दशेनी बाजस संर्गान काम करतात. ष भोतह्या 
पुरणींत खांडकोर्चे बांधकाम किंबा विटांचे बांधकाम किंबा 


: कांक्रीट . घालतात. अशावेळी कामाची दरशीनी बाजू मात्र 


सडकींव किंवा  थुचाची असावी. व दूगडांची मागील बाजू 
मात्र अगद न घडतां खाणीतून ज्या स्वरूपांत येईल त्या 
स्वरूपांतच ठेवतात. अक्या दरोनी संगीन कामाचे तळमार्थे व 
उभे सांधे तढकोव असून सांधणींत ब गुण्यांत असावे. व 
कळाशी. गुण्यांत थराच्या जाडोडूतकी असावी व्हणचे थराची 
बाडी १२ इंच असल्यास तळमाथा व सांध्याची कळाशी 
गुरण्यांत १२ इंच असावी. ह्याचा भाष सध्यां (१९२५) शमर 
घतनफुटांस २४२ रु. आहे. 
ठोकळ्य़ांचे थराचे काम---ह संगीन सडकीव कामाप्रमाणे 
असतें. परंतु दगड मात्र लहान आकाराचे असतात. यांत 
थरांची जाडी ७ इंचांपेक्षां कमी नसावी. सर्व थर सारठ्या 
डंचंचे असावे, किंवा निदान कोणत्याहि वरील थराची जाडी 
खाल'च्या थराच्या जाडोपेक्षां अधिक असुं नथे.द्गडांची रुंदो 
उंचापक्षां कमी नसावी व लांबी डिंवा दुमाला उ्चांच्या 
डुपटीपेक्षां कमी नसावा. दगडाची दडी बाजू सुतकोनं 
साधारण टापावी बृच दोन इंचांपेक्षां बाहेर येऊ देऊ नये. 
कोपऱ्याच्या दगडाच्या दर्दीनी बाज अधी इच माठीव नात 
ऱ्याची पट्टी अत्तावी. सर्वे दगढांचे तळ व माथे गुण्यांत द 
उभे सांधे ओळब्यांत असावे व कळाशी सडडोव असून 
थराच्या डंचीइतळी आंत गुण्यांत असावी. म्हणजे थराची 
जाढी ७ इंच' असल्यास भर कळाशी ७ ईंच असादो. सांधे 
पाव इंचापेक्षा जाडी नलागेत. ह्याचा आव सध्यां (१९२५) 
शंभर घनफुटास १८९ रु. आहे. 
खाढकोचे थराचे काम--हें काम पाहिल्या प्रतांचें अस- 
ल्यास थरांची उंची ७ इंचांपेक्षां मी नसावी. ब एका 
थरांतील सवे खांडक्या सारख्या जाडाच्या अलाव्या पण सव 
सारख्या उंचीच्या करण्यास सवड नक्षेळ तर वरील थरांची 
बाडी खालच्या कोंणाच्याहि थरापेक्षां जाल्ती नसावी. दनी 
दगडांचे तळ, माथे व बाज सुतकीने टापलेलं असून गुण्यांत 
असावे. तळ आणि माथ्यात दर्शनी बाजूपासून ३ इंचपर्यंत 
कळाझ्ी गुण्यांत अत्तली पाहजे पण तौ बाजुच्या सांध्यांत 
निदान दीड इंच कळाशी गुण्यांत असावी. खांडक्यांची 
दर्शनी बाजु सुतकीर्ने टापळेली असावी. व वुर्वे १॥ ईचा- 
पेक्षां जास्ती बाह्ठेर येऊं नयेत. ददीनी बाजूल कपचांचा उप- 
योग करूं नये. सवे तळ व माथे सांधणीत व उभे सांधे 
ओळड्यांत अलावेत. सांध्यांची नाडी.तीनअष्टमांश इंचा पक्षां 
जास्ती असूं नये. दुशनी दगडांची रुंदी व दुमाला त्यांचे 
डेचीपेक्षां 'कमी नत्तावा. थरांतील सवे दगडापैकी निदान 
एकतृतीयांश दगड. दुमाल्यांत. उंचीच्या दुप्पट असावे व 
भ्रिंतीतची. गाडी अधिक असल्यास उंचीच्या तिप्पट असावेत. 
प्राऱ्येक थरांत. ५. किंवा ६. फूट अंतरावर दुतोंडे दगड 
( ्रश्टोन ) असावेत. भिंतीची जाडी २ फुटांपेक्षा अधिक 
अहल्य़ास एकतोडी बंद हेडर थराच्या दोन्ही बाजून घाळून पुर- 
णी९.-६ हेचसांभमोड होईल असं एकमेकांस ठेपून बसवावे. 


महाराष्ट्राय क्षानकांद. (खलख ) ३२२ 


उभे ओळेब्यांतांळ सांधे एकमेकांपासून थराच्या उंचीच्या 
निदान निम्म्या अतरावर असावे. पुरणास काम करतांना दग- 
डांचा तळ व माथा सपाट ठेवून ते वांघकामांत बसवितांना 
चांगले चुन्यांत ठोकून बसवावेत. व त्यांमधील चुन्याचे 
सांधे फार नाड होऊ नये. म्हणून चुन्यांत कपच्या षसवा. 
ड्यात व प्रत्येक्ष थराचा माथा साघणीत आणावा. मोठ- 
मोठ्या इमारती, साधारण पुलंच्या धरित्री भित्ती, किंवा 
मच्छाच्या कामात, असल्याप्रकारचे बांधकाम करतात. 
भिंतीच्या बाजूच्या आंतील कामाला गिलावा करावयाच! 
नस्षेळ तर ते बाहेरील कामाप्रमार्णेच असांष. पण आंतील 
बाजुस ग्रिलावा करावयाचा असेल तर उभे सांधे झोळेब्यांत 
नसले तरी चालेल. याचा भाव सध्यां (१९२५) १०० घनफु- 
टांसत ७० र. आहे. 

खलांडकोचे काम दुलऱ्या प्रतीचे असल्यास त्यांत प्रत्येक 
थरांतील दगड सारह्या उंचीचे असले पाजत अर्ते नाही. 
एका थराच्या जाडीत दोन दगडांपेक्षां अधिक दगड असू 
नयेत व सांध्यांची जाडी अर्धा इंच असावी. याचा भाव 
सध्यां (१९२५) १०० धन्फुटांस ५६ रु. आहे. 

खांडकोच थराचे तिसऱ्या! प्रताचे कामः-यांत प्रत्येक 
थरांत ५ फूर झतरावर थराच्या पुऱ्या उंचीचे व सुतळीनं टाप- 
लेल बंद अलावेत. बंदांची रुंदी उंचोपेक्षां कमी नसावी. व 
दुमाला उंचीच्या तिप्पट असावा. बेदामधील भाग दोन” 
इंचांेक्षां जाडींत कमो नसतील अशा लहान दगडांनी 
बांधन ध्यावा, व एका थराच्या उंचांत अशा नाडीचे २ 
किंवा ३ दगड बसवावेत. हे लहान व थोड्या जाडीचे दगड 
अनघड अलून त्यांचे तळमाथे सपाट. असावे उभे सांधे 
ओळड्यांत नसले तरी चालतात. पण दगडाच्या तळमाथ्याशी 
त्यांचा कोन ६० झअंशांवेक्षां प्रत्येक दगडाची लांबी व रुंदी 
उंचीयेक्षां कमी नसुन निरनिराळ्या दगडांची सांधमोड 
चांगली झाली पज व दगड सवे बाजूंनी चुन्यांत बसवावे. 
सिंतीची जाडी २ किंवा दोन फूटांहून कमी असेल तर वर. 
सांगितलेले बंद दुतोंडी असावे. याहून अधिक जाडीच्या मिती” 
तील बद्द थराच्या दोन्ही बाजूकडून घालून त्यांची पुरणीत 
६ इंच साधशोड होईल अशा रीतीर्ने एकमेकांस लागून बघत” 
वाते. निरनिराळ्या थरांतील बंद एकमेकांवर येऊं देऊं नयेत.' 
लहानसान इप्तारती किंवा भिंतींची उंची जेथ कमी असेल 
अशा ठिकाणी ब कुंपणांच्या भिंती लहान मोर्‍्या वगैरे अशा 
प्रक[रच्या बांधकामाच्या करतात. याचा भाव सध्यां( १९२५) 
१०० धघनफुटांस ४३ रु. आहे. 

कळींच बांधकाम ( डबराचें):--दशेनी दगड बसवितांना' 
दर्शनी बाजूल कपचांचा बिलकूल उपप्रॉग करूं नये. 
प्रत्येक देगड काळडीरने एकासए$ लागून म्हणजे सांध्याची 
नाडी बारीक होईल अशा बेताने बसवावा. दुंगढांच्या नारा 
घिरणीा घडून लांध्याची कळाशी त्रिकार करून बसवाती 
सांध्याची नाडी पाव इंचापेक्षा जास्ती नसावी.दर्शनी बाजूसार्ठी 


( बांधकाम ). 


। 


| 


( बांधकाम) 


महाराष्ट्रीय क्षानव्होश. (स ) ३२३ 


-":्स्-------:-->>->>->:>>>>:>>>३:>>२२>>->>आहबचन्न्त्ट््>न्ल्रय_>>>>:>>>>:>>>>>>>>>>>>>>>>ञ_् 


स्थापत्यशास्त्र 


सारख्या रंगाचं ब एकाच आकाराचे दगड निवडावेत, 


व त्यांच्प़ा दशीनी बाजू साधारण सडकोब अलाव्यात. सचे । 
दगड चुन्यांत बसवावे. ते पुरणीत लांब जावे ब त्यांचा । 
दुमाला द रुंदी उंचीपेक्षा कमी अस नये. दशेनी बाजूत दर । 
९ चोरस फुटांस एक बंद असावा व सिंतीची रुंदी २ फुटां- 
पेक्षां अधिक नसेल तर ते बंद दुतोंडे असावे पण सिंतीची । 
रुंदो दोन फुटांपेक्षा जःस्ती असेल तर दोन्ही तोंढाकडून 
बद ६ इंच सांधमोड होईल अशा रीतोर्ने घालावे. या । 
कामाचा भाव सध्यां (१९२५)१०० घनफुटांस ६९ रु. आहे. | 

डवर चुन्याचे बिनकळांचें बांधकामः--या बांधकासांत 
खाणीतून जसा दगड येईल तस्ताच उपयोगांत आणतात. | 
फक्त कोपरे व नात्ता कमजोर असतील तर त्या सुतकीर्न 
किंवा हातोड्याने साफ करतात. दगडांच्या मांडणीत सांघ- 
मोड होण्याची सवड अत्तेल तितकी करावी. दगड एकमे- ' 
कांस अगदी ठेपून चुन्यांत बसवावे व सांध्याची जाडी अध्या । 
इंचापेक्षां अधिक असे नये. दर्शनी बाजूला मोठे दगड तळ 
व माथा साधारण सपाट असेल असे व सारख्या रंगाचे बस- । 
वावे. यांच्या मांडणीत सांधमोड व्हावी व त्यांचा दुमाला 
भिंतांत बराच जावा. त्यांची लांबी व रुंदी उंचीपेक्षा अधिक ' 
असावी. या दगडांपेकां निम्मे दगड एक घनफुटाचे असावे. 
आणि पाव भाग १५ इंच दुभाल्याचे बंद अतावे. दशेनी 
बाजूच्या प्रत्येक चौरस याडास निदान एक बंद किंवा दुतोंडा . 
असावा. व त्याचें दर्शनी बाजुचे क्षेत्रफळ अर्धा चोरत फूट 
असावे. मिंतीची जाडी २ फुटांपेक्षा कमी असल्यास बंद ' 
दुतोंडे असावे. पण जाडी २ फुटांपेक्षा अधिक असल्यास | 
त्चांचा दुमाला भिंतीत निदान दोन फूट असावा.व सिंतीच्या । 
दोन्हो तोंडाकडील बंद पुरणींत ६ इंचाची सांधमोड । 
करून बत्तवाने. पुरणांतील बरेच दगड मोठमोठे असावे. | 
आणि त्यांपैद्धां निदान तित्तरा भाग तरी पाऊण घनफुटापेक्षां 
अधिक घनफळाचे असावे. कापऱ्यासाठी दगड निवडक 
असून सुतकीर्न टापलेले असावे त्यांचे कोन गुण्यांत आण. 
ण्याकरतां सुतकोर्ने अथवा चिरणीने घडावे. व ते बसवि- 
तांना एक टाकून एका थरांत, बंद व अहवा असे असावे. 
कोणत्याहि कोपऱ्याच्या दगडाचे घनफळ एक धघनफुटापेक्षां 
कमती नसावे. दर्शनी, बाजूच्या सांध्यांत लहानमोठ्या दगडां- 
सर्भोवती सुबक दिसतील अश्या चुन्याच्या दजा भराव्या. 
तांध्यांतील चुना टांचणोरने एक इंच खोल खरडून काहून 
भित पाण्यानें चांगळी भिजवावी व त'ज्या मळलेल्या घुन्यांन 
मत्यक्क दगडाच्या दर्शनी सांध्यांत दुजी भरून करणींने 
धाटून काढाव्या भिंतीच्य़ा आंतल्या बाजूस बांधकाम होत 
असतानांच सांध्यांतील चुना करणीने साफ बत्तवून घोटून 
साफ करावा. याचा भाव सध्यां ( १९२५ 3) १०० घनफुरांस 
३८ र. आहे. 

दगडमातीचेंबांध काम.-हृ तिसऱ्याप्रतीच्या खांड- 
कीच्या य बांध कामाप्रमाणेंच करतात. परतु चुन्याच्या । 


टी. >. 


ऐवी चिखलाचा उपयोग करतात. सातींत पाणी बेतान 
घाठून तीतील गोळे चांगले फोडून चिखल घट्ट होईपर्यंत ती 
पायाने तुडवितात व ती फार चिकण असल्यास तीत थोडी 
रेतो व तोडलेलळं गवत घालतात. ह्या बांधकामाचा भाव सध्यां 
(१९२५) १०० घनपुटांत २८ रुपये पडतो. 

सुक्‍या दगडाचे बांधकामाहे वरप्रमाणंच करतात. यांत 
चुन्याशिवाय सुके द॒गडच बसावितात. पण अज्ञा कामाची 
सजवुती त्यांच्या सांध सोडीवरच अवलंबून राहते. अशा 
प्रकारचे बांधकाम धक्क्याच्या भिं्तीसाठींच षापरतात. 
त्यांतील थर ८ इंचापासून २० इंचांपर्यंतच्या नाडीचे कर- 
तात. व सिंतीची उंची ३० फूट असली तर सिंतीच्या. 
सध्याची बाडी ३ फूट ठेवतात व मागची वाजू ओळंब्यांत ब 
पुढच्या बाजूला चारास एक याप्रमाणे स्लाप हेतात. पाया 
सुरमाड जमीनींत असेल तर टेकडीच्या बाहेरील उताराच्या 
पायथ्याखालां २ फुटांपासून ३ फूट खोळ खणून तो नवळ- 
पास जे मोठे धोंडे मिळतील त्यांनीं भरून काढावा.धोड्यांच्या 
फटीतून लहान लहान चिप घालुन सवे दगड ठोकून बस- 
चावे. ह्या सुक्या दगडाच्य! भिंती दगडांचे तळ व माथे 
भिंतीच्या दर्शनी स्लोपाच्या पातळीशी काटकोनांत असावे. 
थरांतील उभे सांधे एकमेकांवर येऊ नयेत. प्रत्येक थरांत 


. खालच्या व वरच्या थरांची सांधमोड चांगली व्हावी. 


सिंतीच्या मागचे व पुढचे म्हणज्ञे द्रोनी काम यांचा पुर- 
णीतील कामाशी चांगला मिलाफ झाला पाहिजे. प्रत्येक थरांत 
५ किंवा ६ फूट अंतरावर निद!न ३ फूट दुमाल्याचे बंद 
घालावे. हे दर्शनी बाजूपासून भिंतीच्या नाडींत आरपार 
जावेत. व पुरणीत त्यांची ९ इंच सांधमोड होईल असते एक- 
मेकांवर ठेपून बसवावे म्हणजे भिंतीच्या दशेनी व मागच्या 
बाजूचा ए 6जीव होईल. मगच्या बाजूच्या बेदांची उंची पुढच्या 
बाजुच्या बंदाच्या उंचाबरोबर असावी व रंदो निदान 
उंचीइतकी असून दुमाला ३ फुटांहून जितका जास्त मिळेल 
तितका असावा. दगड थोडकप्रा नंतरच्या आंत मिळतील 
तितके मोठें व टिकाऊ अतावे. त्य़ांचे तळ व माथे सुतकारने 
टाषाबे व ते बांधकामांत बसविल्यावर त्यांमध्ये णी पोकळ 
जागा राहोल तींत लाहान लाहान दगड हातोड्याने ठोकून 
बसवावे. सवड असेल तर भिंतीच्या मागचा भराव, बांघ- 
काम्तात निरुपयोगी अश्या राहिलेल्या दगडांचा व कपऱ्यांचा 
असावा. मातीचा भराव करण्यांच जितकं टळेल तितक बरे 
ह्या बांधकामाचा भाव स्ष्यां ( १९२५ ) १०० घनफुटांस 
२९ रु. पडतो. 

विटांचंबांघ बा म-ाविटांच्या भिंतीतील रचना एक 


, थर आढड्या विटांचा त्याच्यावरील थर उभ्या विटांचा असे 


एका आड एक थर बांधून, किंवा प्रत्येक थरांत एक आडवी 
घ एक उभो व नेतर आाडवो व उभो अशा रातीचे सवे थर 
षांधूनाह करतात. दोर  - जाड असेल अशा ठिकाणी 
एका आड एक थरांत उभ्या विटा दोन्ही सिंतीत षाव्या 

|) 


स्थापत्यशास्त्र महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (खर ) रे२8 ( बांध्यिकाम ) 


-.-------->>>>__>>>>>>>द:रवााा 


म्हणजे सिंता चांगल्या जोडल्या मातील. पक्षाथत्ता ( बुइंग | कमनाना दुसऱ्या प्रतीच्या वीटचुन्याच्या काम्नाप्रमाणच 
बॉल्स ), पुस्तीच्या मिता ( बट्रेलेस ) या बांधतांना सुख्य असान्या, पण विटांचे तांचे १ इंचांपेक्षां अधिक जाढ नसाव 
भिंतीशी त्यांची वर सांगितश्याप्रमाण सांघमोड व्हादी, | ह्या बाथकामाच[ भाव तुच्या ( १९२५ ) १०० घनफुटाक्ष 
देशृंनी कामाचे सांधे सुबक दितताल. अस झरावृव दजा | ४८ रु. पडता 
भराव्या. दर्शनी बाजस गिलावा करणे झाल्यास सांष्यांतालळ | वाटाळ खांब चोकोनी विटा हिनून त्यांचे बांधाबे. 
चना खरडन काढावा म्हणज्ञे सिंत गिलाव्यास आवळून । पण प्रत्येक चारपासून सहा फूट उंचीवर खांबाच्या 
घरील, पहाड दहेरी असावा. भितीच्या म्रत्वंक बाजू त ञ्भे | ब्यासाइतका व तौन इंच जाडीचा वतुळाकार दगड 
वासे नोर्डारने उभे करून त्यांवर आडवा वासा. बांधतात | घालावा म्हणजे विटांचे काम चांगळे आवळून नाईल. 
आढव्या वाशाचे टोक मिंतीवर- टेंकण्यासाठां मितींत एक द्रदाज्यावर त खिडक्य़ांवर चपट्या ( छुयाट ) किंवा 

| 

। 

| 

| 


विटेची जागा सोडतात. वाशाच्या टोकाखालीां बंदवीट | सुक्या ( रिलिव्हिंग) कमानी बांधतात. चपग्या कमानीचा 
( हेडर ) असावी. पहाड सोडल्यानंतर वाज्याच्या टाकाच्या वर्तुळाचा थर तीन इंचांपासून चार इंचपर्यंत असावा. 
बाजची पोकळ भागा भरून काढावी.पद्ाडाचीं लांकड,गवंडी, | कंगण ( स्ट्रिय कोस ) व गल्थ्याच काम गुण्यांत व आळ 
मजञर, विटा, चना वगैरेचे ओझ सुरक्षितपर्णे सहन करण्या- | न्यांत अततावें. व त्यांतील सांध्यांची नाडी कमी अहावा! 
"गी बळकट असावी. इमारतांच्या निंती बांधतांना त्या । खुरका घालून केळला किंवा स्वभावतःच ( हायड्रा!लेक ) 
सारख्या उंचीच्या बांधीत आणाव्या.कोणतीहि भिंत बाकीच्या | पाण्यांत घट्ट होणारा चुना किंवा सिमेंट व विटांचे बांधकाम 
भिंतांपेक्षां तान फुटांहून अधिक वढवूं नये. कमान बांधतांनां चाललं असल्यास प्रत्येक दिवक्यीा सध्यांकाळा जपुरत्या! 
तीतील सर्ब उभे सांधे तिच्या माथ्यापासून काढलेल्या मिंतीवर चुन्याचा आळां करून त्यांत एक इंच उं्चार्चे पाणी 
बठुळाच्या स्पर्रेषेशी काटकांनांत अत्तावेत किंञा ते कमा- राहाल अशी तजवीन करावी. 
नीच्या आंतल्या बाजूस वाढविले अशल्यास ते कमानीच्या. वॉटमातीचे बांबकामहि वरच्याप्रमाणेंच करत!त. पण 
मध्यांबिंटूंतून जावे. विटांचो कमान बांधतांना विटा दाबून | बुन्याऐवजी चिखळ वापरतात चिखल तयार करण्याची 
बसवाव्या. म्हणजे त्यांच्या सांघ्यांतील चुना दाबला जाऊन ' कृति मार्ग दिछाच आहे. 
बाहेर येतो व सांघा कपी जाडीचा होतो विरांची पडदी:--सागवानी खांब व आढवटें यांचा 
_ विटाचन्यारचे बांधकाम .--पाहिल्या प्रतीच्या काम्नासाठां | सांगाडा! करून त्यांतील लांकडामर्थ्ये वाटचुन्या'च्या भिंती 
विंटा ९ इंच लांब, ४॥ ईंच रुंद व २१॥ इच जाड या आकार | बांघतात.वीटचेन्याचें बांधकाम अध्या विटेचे म्हणजे ४॥ डच 
राच्या असन गुळगुळांत फळ्यावर तयार केलेल्या, पक्क्या . जाडाचे सांधमोड करून करतात व त्याच्या दोन्ही बाजूंना 
भाजलेल्या ब मजबूत असाव्यात व त्या ठाकल्या अत्ता , पाऊण इंच गिलाढा करून भिंत .६ इंच जाडांची हात. 
घातसारखा खणखणीत झावाज त्यांनी दिला पाहिजे. बिटा लांकडाचे खांब ६>५ पांच फूट अंतरावर ओळंव्यांस उभ 
या बांधकामाच्या मांडणीत चुन्यांत बसवाव्या प्रत्येक थरावर करतात व त्यांमध्ये ६%२ या नापाच्या पाटल्या खांबांत 
पातळ चुन्याचा रद्दा करून ओतावा व नेतर त्यावर दुसऱ्या कुस व खांचा करून तीन तीन फूट अंतरावर बसवितात १ 
थराची मांडणी करावी. दर्शनी बाजूस गिलावा करावयाचा पाटलांच्या कणेरेधेत ६ % १॥ या मापाचे तक्ते खांबाला 
नसेल तर त्या बाजूकरितां एकरंगी विटा निवडून काढाव्या. खिळे मारून बसवितात. सांगाड्यांतील लांकडांमधोल लागत 
बिटा २॥ इंच जाडीच्या असल्या तर तळ किंवा माथ्याच्या वबौटचुन्याचे बांधकाम करतात. ह्याचा भाव सध्यां (१६९ 4) 
सांध्याची जाडी 2 इंचापेक्षा अधिक नसावी म्हणजे ४ थरांची १०० चौरस फूटांस १४० रु. पडतो. 
उंची सांध्यासुद्धा ११॥ इंचापेक्षा जास्ती होऊं नये. कामांत सिमेंट आणि विटा याचे बांधकाम.-अक्या बांध" 
उपयोग करण्यावूर्वी विटा निदान १२ तास पाण्यांत ठेवाव्या, कामास विटा अगदी चांगल्या भाजलेल्या असाव्या 
बांधकारमांत सांघमोडाकारितांच फक्त विटांच्या रोख्यांचा आणि त्या पाण्यांत भिजवून तर॑ झालेल्या असाव्या णि 
उपयोग करावा, एरवी करूं नये. सुरकी मिसळून केलल्या त्या बत्तवितांना एक भाग सिमेंट, तीन भाग रेती. यांचा 
हायड्रॉलिक चुन्याचा किंवा सिमेंटाचा उपयोग बांधकाम गारा करून त्यांत बसवाव्या. हा गारा जसअसा लागेल 
करण्यांत केला असेल तर रोज संध्याकाळां अपुऱ्या मितीवर तसतसा तयार करोत जावा. आधींच भिजवून ठेतू नय 
चुन्याची आळी करून त्यांत एक इंच पाणी राहील इतके असे काम लेव्हां ४॥ अगर ९ इंच नाडीच्या पडद्या बाथ” 
पाणी भरात ज्ञाचे. ह्या बांधकास!स सध्यां ( १९२५ ) १०० ण्यासाठी उपयोगांत आणतात तेव्हां त्याला मजबुती आण- 
नंचफूटांत १५ रु.खर्च येतो. . ण्यासाठी १ ईंच रुंद आणि १८ गेलच्या छरपट्टया अथवा 
वीटचुन्याचें काम दुलऱ्या प्रतीचे करणें झाल्यास जमीनी- पाव इंच जाडीच्या लोखंडी सळया सिर्मेटच्या सांध्यांतून 


व ला विटांचा उपयोग करतात, ब॒ सांध्यांची जाडी घालतात. ह्या घालतांना भिंतीच्या दोन्ही दरोनी बाजुच्या 
घो हेय असली तरी वाळते. दरबाजा व खिखक्यांवरील जितक्या जबळ दोन पह्या किंवा खळ्या लिमेंटांत स 


। 


(आंग्रकासी] १... 77 महा कालात नक बांधकाम ) 


बाजनी नीट झांकल्या जातील अशा रोतोनं बउवून दान्हा 
कढांच्या सुळ्य भितींत निदान ६५६ इच ज्ञाताल अशा 
रीतीर्ने गुतावा करावा. अश दोन पदव्या अगर दाल सळ्या 
प्रत्येक तिसथ्या किता चोथ्य़ा थरांत घालतात. 

सुंबईस पक्क्या विटाव चुनायांच्या सिंती बांधण झाल्यास 
त्या किती “चीच्या असतांना व दोन पडद्यांमधील भिंतीची 
लांबी म्हणजे दोन पडद्यांतील अंतर किती असावे वे या 
सिंती किती जाडीच्या असाव्या याबद्दळच प्रमाण पुढ (दळ 
आहेः-- 

(१) भिंतीची उंची १० फूटापयंत बव लांबी म्हणने 
दोन पडद्यांताळ अंतर कितोदहि असल्यास जाडी ९ इच 
(२)१० ते १५ फूट उंची, कितीद्दे लाब अप्ततां,८ फ्टपर्येत 
१४ इंच जाडी व नवव्यापासुन * ३ जाडी. (२) १५ 
ते २५ उंचौ, दोन पडद्यांत अंतर ३० फुटापयत, १४ हच 
जाडी माथ्यापर्यंत. ( ४ ) १५ ते ९५ फूट, उचा ३० फुटा- 
पेक्षां जास्ती भ्रतर, अगदी वरील मजह्य़ाच्या खाढच्या 
मजल्याच्या माथ्य़ापरयेत १८॥ ईंच जाडीवर इनारताठा एक 
मजल्यापेक्षां जास्ती मजले अत्ततील तर. आणि जर तळपजला 
म्हणजे एक मजञलाच असेळ तर तळापासून १५ फूट 
उचीपर्यैतचा भाग १८॥ इंच जाडोचा आणि त्यावरील भाग 
१४ईच जाडीचा १५)२५ते२० फूटांपर्यत उंची, २५ फुटापयत 
अंतर, दोन मजल्यापेक्षां जात्ती मजल अस्ततील तर बराल 
दोन मजले सोडून त्याच्या खाला १८॥ इचे जाडी; [ग 
जेर दोन मजल्यापेक्षां जास्ती मजल नसतील तर भगदा 
वरील मजल्याच्या खालच्या बाजस १८॥ इंच जाडा. आणि 


पढद्यामधी . अतर ३५ फुटांपेक्षा जास्ती असेल तर; बराल 
माथ्य़ापथ्रतचा भांग १४ इंच जाडीचा, अगदां वरोल मज- 


ल्याच्या तळापर्यंतचा भाग १८॥इंच जाडीचा आणि त्याच्या 
वरील भाग १४ शच जाडीचा. (६ ) ३० ते ४० फुटापर्यंत 
उंची, ३५ कूटपर्येत पडद्यांतीळ अंतर, अगद वेरॉल दोन 
मज तोडन खालची जाडी १८॥ इंच व वरील लव भाऱा 
१४ इंच जाडीचा पण३५फुटांपेक्षां जास्ती अंतर अलेल व्हा 
१ मजल्यापर्मंत २३॥ ईंच जाडी आणि अगदां वरचा मनला 
सोडन खालचा भाग १८॥ इंचे जाडीचा व बाकांचा वरील 
भाग १४ इंच जाडीचा.(७) ४० तै ५० फूट उंपी, २५ फूट 
लांबी अगदी वरील, मजला १४ ईंच जाडीचा बे त्याच्या 
खाचा भाग १८॥ इंच जाडीचा, पण २५ फुटांपक्षां जास्ती 
अंतर असेल तर तळमजल्यावर २४ इंच जाडी व त्याच्या 
वराळ भाग १८॥ इंच जाडीचा. अगदा वरील मजल्यांच्या 
तळ।पर्यंत.आणि अगदी वरील मजल्याची जाडी १४ इंच. ८) 
५० ते ६८ फूट उंची, ४८ फूटपर्यंत, लांबी तळमजल्याचा 


जाडो २३२॥ इंच ब॒ वरील मार्थ्यापियंतचा भाग १८॥ इज | 


जाडीचा, पण४न्फुटांपेक्षा लांबी ज्ञास्ती असेल तर खालच्या 
दोन मजल्यांच्या भिती २१॥इंच जाडीच्या व वरील भाग 
१८॥ इंच जाडीचा भाणि सगळ्यांत वरील मजला १४ इंच 


मष्दाराषट्राय शानकोष्ध- (सख ) २२५ 


ककमककककडकन्कार्या“धक्याळशक्ाकळळळ व कका 


स्थापस्यरतस्त्र 
कयर्सकध् सकयल क 
नाडीचा. आणि ५० फुटांपेक्षा जास्ती अंतर असेल तेव्हां 
२८॥ इंव जाडीत पहिला म्हणज्ञे साथ्याचा मजला 
त्याच्यावराळे दोन माल्या नाडी २४६ईचव त्यांच्या 
वरील माथ्यापर्यंतची ज्ञाडी 3८॥ इंच. (९७) ६० ते ७९ 
फट उंची, ४० फुटप्यंत अंतर २९२३॥ इच जाडी दुसऱ्या 
मजल्यांच्या माथ्य़ापयत व वराल कशवटच्या मजञल्याखराजर्‍चा 
[ग एक इंच जाडीचा. आणि शेवटल्या परजल्याचा जाडा 
१४ इंच. पण ४० फुटांपेक्षा जास्त! अंतर असंल तर २८॥ 
हृंच जाडी व त्याच्या वरीळ भागाची १८॥ इच आढ! 
शेवटच्या मजल्याच्या तळापर्यंत. आण शेवटल्या मजल्याचा 
१४ इंच जाडी परहृत्त्वाच्या सावेजाचेक इमारतोाच्या भिताचा 
नाडी कमीत कमी किती असली प]हजे त्याच काष्टकः--- 


उंची दोन पडद्यांमधील लांबा जाडा 
१५ फूट वाटेल तितकी १४ इंच 
१५ ते २५ फूट भं १८॥ इंच तळाशी. 
२५ ते ३० फूट ४५ फुटांपर्यंत १८॥ इंच तळाशी. 
२५ ते ३० फूट ४५ फुटापेक्षा तास्ती २४ इंच तळाशी. 
३० ते ४० फूट ३० फूट असल्यास्त. १८ इंच तळाशी 
३० ते ६० फुटापयत २४ इंच तळाशी. 


६० फुटांपेक्षा जास्ती २८॥ इंच तळाशी 


४० ते ५० फुट ४० फुटापर्यंत २४ इंच तळाशी 
४० ते ७० फुट २८॥ इंच तळा 
७० पुटांपेक्षांजास्ती . ३३॥ ईंच तळाशी 
५० ते ६० फुट ३५ फूटापर्तंत २४ इंच तळाशी 
३५ ते ५० फूट २८॥ ईंच टळाशी 
५० फुटांपेक्षा जास्ती २३२॥ ईंच तळाशी 
६० ते ७० फूट ३० फुटांपयरतत २४ इंच तळाशी 


३० ते ४५ फुट २८॥ इंच तळाशी 
४५ फटांपेक्षां जास्ती २३३॥ इंच तळाशी 
[ (३) कोणतीहि मित २५ फुटांपेक्षा जास्ती डेचीचो 
अतेल तर तिचा माथ्य़ापातून १५ फूट खालपर्यंतचा भाग 
१४ इंचांपेक्षां कमी ज्ञाडी असूं नये. (२) आडव्या पडद्यांची 
जाढो बाहेरील सिंतींच्या निदान : पेक्षां कमी असूं नये. 
पडदी कितहि लहान असली तरा ती इंचांपेक्षा कमी 
असं नये. 
इप्तारतींचा पाया खोदून तयार झाला किंत्रा सोट ठोकून 
अथवा छोखेडी पंचपात्र उतरवूत किंबा विटांचे किंवा 
दगडाच्या बांधकामाचे कुचे उतरवून तयार झाला म्हणले 
त्यावर बरोळ इमारतीचा किंवा पुलाचा भार सारखा वारला 
नांवा म्हणन दोनपासून चार फूट जाढाच कांक्तोट ( जरूर 
तर लाकडी पेटीत ) घाळून त्यावर बांधकाम सुरू करतात. 
काक्रोटः-काक्रोट म्हणजे विरविठला चुना, रेतो व गोटे 
किंवा फोडलेल्या विटाचे सारखं कालवून तयार केलेल मिश्रण 
होय. यांपेकां चुना 3 भाग व रेती २ भाग अशी सवे एकत्र 
करून ब त्यांत पाणी घालून चुन्याच्या वाणीत घाळून चार 


स्थापत्यशास्त्र 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोठा 


( बांधकाम ) 


रो. (सत) ३९६ 


पांच तास चांगळा मळल्यांनतर जो मळलेला चुना तयार 
होईल त्याचा ५1६ ईंच जाडीचा, वर सांगितलेल्या गोटे, 
खडी किंवा विटांचे रोडे ग्रांचा एक फूट बाडीचा थर करून 
व तो नीट रोतार्नि भिजवून त्यांवर घालतात. व नंतर तो 
थर खापून व थोड थोड पाणी घाळून मळलेला चुना व 
खडी वगेरेचे बरोबर मिश्रण करतात. हें मिश्रण पाव- 
ड्यारनें किंवा खोऱ्याने अश्या रेतीने फिरवितात का. खडीचा, 
रोड्यांचा, अथवा गोट्यांचा कोणताहि खडा, त्याला सवे 
बाजूनें चुना लागल्यावांचून राहु नये. चुना मळतांना दोन 
भाग रेतामध्ये जो पोकळ भाग असतो त्यामध्येच एक भाग 
चुना समावून जातो. म्हृणजे ४०घनफूट रेती च २५ घनफूट 
चुना यांचा मळून ५० घनफूटच मळलेला चुना तयार होतो 
व त्याचम्रमाणें राभर घनफूट बारीक फोडलेली खडी, किंवा 
रोडे अथवा गोटे व ५० घनफूट मळलेला चुना यांचे वर सांगि- 
तल्याप्रमा्णे मिश्रण करून तें ठोकळे असतां मळलेला सवे 
चुना खर्डाच्या किंवा रोड्यांच्या वेगवेगळ्या खड्यांमर्ध्ये बी 
थोडी थोडी पोकळ लागा राहते त्या नागेत समावून जाऊन 
ठोकल्यावर ह्यांचे १०० घनफूटच कांक्रीट बनतें.ज्या ठिकाणी 
कांक्रीट कोरड्या जागेतच घालावयाचे अस्ते त्या ठिकाणी 
कळाचुन्यासारखा शुद्ध चनाहि चालतो. परंतु अश्या चुन्यांत 
फोडलेल्या विटांची अथवा कोलांची भुकी घालून मळून चुना 
तयार केला तर ज्य़ास्ती बरं. परतु जेथे ओल्या जर्मारनांत पाया 
घालावयाचा असेळ त्या ठिकाणी चुनखडीचा म्हणजे ज्यांत 
थोडा तरी मातीचा भाग असतो असा चुना असावा 
लागतो. अश्ा चुन्याला फारशी हवा न लागली तरी सुद्धां 
तो स्वतःच्या अंगच्या गुणानेंच कठिण होतो व ज्या ठिकाणी 
पार्ण्यांतच पाया घालावयाचा असेल व चन्याला कठिण 
होण्याला अवसर मिळाला नाहं अन्ना ठिकाणी सिमेटचाच 
उपयोग करतात. सिमेंट म्हणजे शुद्ध कळीचा चुना व माती 
यांचे मिश्रण करून ब त्या मिश्रणाला पुष्कळ आंच देऊन 
नॅतर ते भाजलेल मिश्रण दळून त्याची तयार केलेली पड होय 
अश! करण्याने सिमॅटमध्ये पाण्यांताहे कठिण होण्याचा गण 
येतो व ते कठिण होण्याला हवेची जरूर लागत नाही.तिमेटच 
कठिण होणे हृ त्याच्या घटकावयवांमध्ये नी रासायनिक 
क्रिया चाळते तीवरच अवलंबून असत. त्या क्रियेला एरवीच्या 
कळीचुन्याळा किंबा चुनखडीच्या चुन्याला हर्वेतील कंत्रीनिक 
अँॅलिड वायूची ( कबीम्डची ) कठिण होण्याच्याकामी जरूर 
छागते तश्या रीतांची सिमेंटला जरूर छागत नाही.कारण एर- 
बाचा मळलेला चुना कामांत वापरल्यानंतर तो दगडा- 
सारखा घट्ट बनतो म्हणजे त्याचा कार्बोनेट होतो. पण सिमेंट 
काण झाले म्हणजे त्याचा एक प्रक्रारच' सिलिकेट बनतो 
म्हृणून त्याहळा हृवेतोळ कबानिक असिडची जरुरी नसते 
ह्या त्याच्या घपनासुळे ज्या ठिकाणी पाण्यांतच पाया घाला- 
वयाचा अश्षेल अशा ठिकाणी सिन्नेंट छांक्रीटचाच उपयोग 
करतात.चुन्याच्या ऐवजी लिमेंट घाळून कांक्रीट केले म्हणजे 


*“५-४०070000न->><<<<<<<<<<<<>>>:::::<<.:३३२३२::..तत्व्व्व्व्व्ववववव 


> 


ते पायांत घातल्यावर थोड्याच तासांनी इतके कठिण 
होतें की ते पाण्यांने धुऊन निघून जात नाहं व सेतर त्यावर 
पाणी चढले तरी त्याच्या घटकावयवांमर्घ्ये रासायानिक 
क्रिया चाठून जसजसे जास्ती दिवस ज्ञातील तसत्त्ते जाह्ती 
काठिण होत जाते. 
पायाच्याभाणिमनत्याच्याभितीची रुं दीः-ा 
साधारण प्रकारच्या कठिण प्रातींत पाया घालाव्र्‍रयाचा असेल 
तेव्हां पायांतीछ़ कांक्रोटची रुंदो इतकी घ्यावी की, ,वरील 
इमल्याच्या वजनाच्या मानानें त्यावर द्र फुटाला एक टना- 
पेक्षां जास्ती मर येऊं नये व कांक्रीटच्या थराची एकंदर 
जाडी दीड फुटापेक्षां कमती असतां कामा नये. पायाचे 
कांक्रीट पुर॑ केल्यानंतर म्हणजे कांक्रीटच्या एकंदर थराची 
जाडी ४॥५ फूट झाल्यानंतर त्यावर दोन्ही बाजनां ६ इंचाचा 
सज्ञाब सांडून त्यावर पायाचे बांधकाभ्ष करतात. हृ बांधकाम 
नम्नीनांच्या पृष्रभागाच्या खाली ६ इंच किंवा एक फुटपर्यंत 
रचून आले म्हणजे मग त्यावर लोत्याचे बांधकाम करतात. 
जोत्याची उंची जमीर्नापासून निदान २1३ फुट तरी असावी, 
इमारत १५॥१६ फूटपर्यंत गाळ्य़ाची व तीन मजल्यांची 
कसेल व अगदी वरच्या मजल्याच्या मिंती विटांच्या अस- 
ल्यास निदान १३॥ इंची, व दगडांच्या असल्यास १५ 
इंची; व त्याच्य़ा खालच्या मजल्याच्या १॥ फूट जाडीच्या 
ब तळ मजल्याच्या १॥ पासून २ फूट जाडीच्या करतात. 
अशा वेळां जोत्याच्या भिंतींची जाडी २॥ फूट ठेवतात. व 
पायाच्या बांधकामाची ३ फूट व जास्ती खोल असल्यास 
खालचे २१३ थर ३॥ फट रंदांचे ३ त्याच्या खाली ४॥ विवा 
५ फूट रुंदीचे व ४ फट खोलीचे कांक्रोट घालावें. गाळा .५ 
फुटापेक्षा जास्ती असल्यास अगदों वरच्या मञल्याच्या [माती 
गेदान १८ इच जाडांच्या असाव्या. चाळीबजा लहाथ्य 
ग्राळ्यांच्या इमारताो असल्यास अगदी वरच्या मजह्याच्या 
भिंती ९ इंच नाडीच्याह्रि करतात. परंतु मोठ्या गाळ्याच्या 
नार्ती महत्त्वाच्या इमारतीनां इतक्या पातळ सिंती घार्लर्णे 
घोंक्याचें असतें. जोत्यापर्यंत बांधकाम झालें म्हणजे घराच्या 
आंताल भाग मातीने किंवा सुरमानें भरून काढतात. हा 
भराब टाकीत असतांना प्रत्येक थर ९९ इंचांचा घालून १ 
त्यावर पाणी शिंपडून तों ठोकला ब्हणजे आांत फरक्ली किंवा 
कोणत्याहि प्रकारची जभीन क्ेल्यांवर ती जागजागी दुबून 
नाण्याचा संभव राहन नाहां.जोत्याच्या बाहेरच्या बाजूलाहि 
पायाचा चर खणला असेल तितक्या रंदीची नागा वरच्या- 
प्रमार्णच ९॥९ इंचांचे थर करून व पाणी घालन ठोकून जमी 
नीच्या पृप्भागापर्थत इमारतांच्या संदे बाजूचा भाग तयार 
केला म्हणजे पावसाचें पाणी सवे बाजूनी पायांत मुरून जे कधी 
कर्धी नुकसान लागते ते लागण्याचा संभव रहात नाही. 
हूमारतींचे भांवताळून सवे बाजर्ने जोत्याला लागन अशा 
रातानें माती टाकून अशा प्रकाराने भराव करावा का, 
त्या. भरावाच्या पृष्ठभागाळछा १० फुटांस तीन इच इतका 


* ( जिन घ फरक्या) 


महाराष्ट्रीय शानकोश. (सख ) ३९७ 


- स्थापत्यश्रास्त्र 


स स क्ट स्ट ््व््व्््यन्य्फ््््््््््व्् 
-शॅशॉटॉटिटरर्िलिनिनिसिसफ्पिसिससिसिशासररॉलर्रर्ॉफर्र्रलििरलिशिशणणणणणप?१प?९0४९?९ट?ण?फसिस्स्प्स्स्सिसिस्स्प्प्प्प्पसॅसॅॅॅसससिि 


स्लोप किंवा ढाळ मिळावा. असें केल्यानें पावसाळ्याचे ज॑ 


पाणी पडेल ते इसारताच्या नवळ न सांचतां इभारतापासन 
.ताबडतोंब वाहन जाते, त्यामुळ इमारत्तांच्या पायाल! कधीहि 
नुकसान लागत नाही,व भोवतालची नागा सवे कोरडी राह- 
ल्याने ओल येण्याचेंहि भय रहात नाही. वर तांगितल्या- 
प्रमाणें वरच्या मजल्यापासून पायापर्यंत सिंतीची जाडी 
वाढवावयाची ती दर मजल्याच्या दोन्ही बाजुंनां तारखा 
२ पासुत ३ इंच रुंदीचा संजाब सोडून सिंतो बांधल्या 
असतां इमष्याचे सवे वजन पायाच्या मधोमधच असल्या- 
कारणानें पाया खचण्याचा संभवच रहात नाही. सिंतोच्या 
बाहेरच्या बाजळा हा संजाब दिसण्यांत येऊ नये म्हणून दर 
मजल्यांच्या भाथ्याच्या ळेव्हलबरांबर कंगणी किंवा गळ्या 
करतात. त्याच्या योगानें बाहेरून शोभा दितते व इसार- 
ताल पाणा लागू शकत नाह. 

ज्या टिकाणी लहान एकमजली इमारत बांधावयाची 
असेल व पायाची असीन चांगली नसेल अश्या ठिकाणी 
जोत्याचे बांधकाम करतांना त्यांत प्रत्येक चोथ्या थराला 
सांध्यांतन भिंतीच्या एक टोकापासून दुसऱ्या टाकापर्यंत छर- 
पट्ट्या घालत बांधकाप्न करतात. त्याच्या योगाने पायाची 
जमीन एकसारखी न दवल्यासुळें,ज्या साधारण रोतीन भगा 

चिरा पडतात त्य! पडत नाहांत. कारण या छरपट्टयांच्या 
योगार्य वरील सर्वे सिंत एकजीव होते. अगदां वरच्या मज- 
ल्याच्या भिंतींची जाडी साडेतेरा इंच असेल तरज्या ज्या 
ठिकाणीं म्हणजे प्रत्येक ९ किंवा १० फुटावर केचीचा भार 
लहून करण्यासाठी भिंतीची जाडी निदान ४॥ इंचानां वाढवून 
१॥ फुट रुंदीचा व सुमारे दोन फूट लां्बांचा खांब होईल 
अशा रीतीनं बांधकाम करतात 

छेगण्या व सुंढेऱ्या.--याचे दगड इमारताच्य़ा नकाशांत 
दाखविलेल्या आक्र्तांचे व मापाचे असून दशना बाजूत व 
सांध्यांत उत्कृष्ट माठांव घडले पाहजत आणि त्यांत कांहीं 
तेढतिप्पड नसावा.त्यांचे तळ साधणींत असून सडकीव असावे 
सांधे गुण्यांत असन कळार्शीहि चांगली गुण्यांत झसावी, 
सांध्याची जाडी एक म्रष्टमांशापेक्षा आपधक नसादी. दशेनी 
बाजचे नात्रे च कोन तुटलेले नसावे कोणताह दगड 
दुमाल्य़ांत व रुंदीत उंचीपेक्षा कप्ता अतू नय 1; 
बाहेर येणाऱ्या कारबेल उगेरे दगडाचो बाजू जितकी भिंती 

हेर आली अत्तेल तितळीच्या निढान दुप्पट लांबी शि 
अतावी. व उंचीच्या दोडपर्ट दुमाला [भतात असावा 

दगडी पायऱ्या.-त्यांची दोनी बाज व सांचे फरशा. 
प्रमाण घडलेळे असावे. पायऱ्यांचे दगड एकमेकांवर 
निदान १॥ हंच सारखे चढवन बसवावे. पायऱ्या दोन 
भिंतीमध्ये मम्ततील अशा ठिकाणी दगड सिंतत निदान 
१॥ ईच जावेत. प्रत्येक दगडाची इंदी टप्प्याच्या पुऱ्या 
रुंदीस व झुझ्त्य़ा गोलाईस पुरेल अह्या बेताची १ उंचा 
अधार्रांच्या उेचीबरोबर असाषी. 


तीत 


| 
| 


दगडी जि ना.- सवे दगड दरशेनी बाजूस चांगले 
लाठीव असून त्यांचा आकार, लांबी-रुंदी व उंची 
नकाशांत दाखविल्याप्रम!ण॑ असावी. प्रत्येक पायरी 
एकाच दगडाची अतून दगडाच्या दुशेनी बाजूच्या 
नात्रास पाहिजे असल्यास गोलळची व बलको असावी. 
यऱ्यांचो खालचा बाज साधारण सडकोव असून 
तां सारखा उतार द्यावा, तळाच्या पायऱ्यांस देन्हा बाजचे 
कोपरे थे!डे वाढवून त्यास गालची करावी. पायऱ्या सिंतीवर 
व गडेरावर (लाखडी बहाल) टॅकावयाच्या असतील तर त्या 


'बांधकामांत चांगल्या बत्तवृन त्यांची टोके भिंतींत निदान ३ 


इंच जावीत. जिना वतुळाळांते किंवा चौकोनी असेल तर 
पायऱ्यांचे दगड सिंतीच्या जाडांच्या मध्यापर्यंत जातील 
असे लांब असावे किंवा सिंतांत निदान ९ इंच जावेत. पाय- 
ऱ्थांच्या मागील बाजूचे सांधे नकाशांत दाखविल्याप्रमाणे 
अतून दगढ एकमेकांवर, पायरीच्या प्रप्येक फूट लांबीत 
अधा ईंच ह्या प्रमाणाने चढवून बसवावे. पायऱ्या बांधते- 
वेळी त्यांच्या खाला पहिजे असेल अशा नमुन्याचे कलवूद 
वक्षवून ते कठड्याच्या खांबाची व गरजांचॉ भोके पाडल्या- 
मंतर काढावे. 

लांक डी जिना.-र्‍लांकड मोडमीन सागवानी असाद. 
अधाऱ्याची जाडी १॥। इंच असून तक्तथाची नाडी 
१॥ इंच असावी. अधाऱ्यांचा तळ आणि माथा टप्प्यांत 
बोबगदात्यांचे सांध करून त्यांत बसवावा. र्प्प्याच्या दशेनी 
बाजच्या कोरांत बलकी ठेवून गेल्या करावा. पायऱ्यांच्या 
खालच्या बाजूस पाऊण इंच जाडीचे तक्ते खोबण- 
दात्यांचे साधे करून बसवावे. पायऱ्या आंतोल व 
बाहेरीळ तरकांत ( बाह्य ) खोबण करून बैसवाव्या. तरक 
१४ > ३ इंच मापाचे असावे. तबकडीच्या (लँडिंग) दशेनी 
कोपऱ्यांस पायऱ्यांप्रमाणेंच गोल्या व बलको असुन तिची 
खालची बाज पायऱ्याप्रमा्णेच असली पाहिजे. तळाच्या 
पायरांचे दोन्ही बाजंचे कापरे वाढवून टोकांस गराळ करावे 
पायऱ्यांच्या बाजस नकाशांत दशाविल्याप्रमाणे कठडा अतून 
त्यांतील राज, फिरक्या आणि गराद्या टप्प्यांत चांगल्या बस- 
वाव्या. [साघारण नेहमीच्या जिल्यांत म्हणजे ज्यांत टप्प्याची 
रुंदी ९ इंचांपासून १४ इंचांपर्येत असते, अज्ञा जिन्याच्या 
टप्प्याची व अंधाराची उंची ज्या नियमावरून काढतात ते 
नियम अतेःरप्य़ाची रुंदी गुणिले अधारीची उंची > ६६ ईंच, 
अथवा टप्प्याच्या कोणत्याहि रुंदावरून उंची काढणे झाल्यास 
टप्प्याची रुंदो --अंघारीची दुप्पट उंचो > २३ इंच]. 

दगडी पायऱ्यांची रुंदी व उंची, अमुक इंच रुंदीस असुक 
इंच उची या प्रमाणांत पुढें दिळी आहेः-६ इंच रुंदील ८॥ 
इंच उंचो; ७ इंच रुंदोस ८ ईच उंची; ८ इंच रुंदोप ७॥ इंच 
उडी; ९ इंच रुंदीस ७ इंच उंची; १० इंच रुंदीस ६॥ ६ंच 
उची; ११ इंच रुंदोल ६ इच उचो, १२९ इच रुदात ५॥ इच 

;९३ इंच रुंदीस ५ ईच उंची;१५६च रुंदीस ४ इंब उंचो. 


हथांपत्यदाळ 


फर शी.-सिंतार्चे बांधकाम तयार झाल्यावर व कोलारू 
किंवा दुसऱ्या कोणत्याह प्रकारचे आच्छादन इमारतीवर 
घातल्या-तर घरांच्या नमीची करतात. वर लांगितल्याप्रमाण 
लोत्याच्या माभ्यापर्यंत खालचा भाग मातीने व वरचा 
भांग सुरमानें भरून ठोकून झमीन तयार करतात. 
ही जमील पाण्यानें भिजवून आणि चोपण्याने ठोकून 
तयार केळी व अगदी वरच्या बाजूला नदीतील जाडी 
रेती घालन ठोकन पक्की केलीं ्हणजे ती साधारण वागीचे 
क्षिजन न जाण्याइतवळ्ही ळठिण व पाणी सुद्धां लवकर न जिरेळ 
इतकी टणक ह्वोऊं शकते. अक्षा भुईला सारवण वगेरे घालून 
नीट व्यवस्थित ठेविली तर ती पुष्कळ वर्षे टिकते. 

ज्या ठिकाणी जमिनीला जास्ती वदेळ असेल अज्ञा 
ठिकणी दगडाची फरशी करतात. ह्री फरशी करावयाच्या 
अगोदर सुरमाच्या जमिनीप्रभागेच खालची जमीन ठोकून 
तयार करून तीवर ४ इंच जाडीचा कांक्रीटचा थर घालतात. 
वतों ठोकून कठिण झाला म्हणजे त्यावर दोड इंच जाडीची 
शहाबादी किंबा तांडूर किंवा अश्याच तातीची फरशी बस- 
विततात. हे फरशीचे दगड १२ इंच लांबी-रुंदोंचे मिळत 
असल्यामुळे ते मघल्या भागाला तिरपे ( म्हणजे भिंतीशी 
४५ अंशाचा कोंन करून ) वसवितात. व चारी सिंतांला 
समांतर अश्या दीड किंवा २ फूट रंद फरशा संजाबा- 
प्रमार्ण बतविल्या म्हणज्ञे अशी फरशी गालाच्या सारखी 
नकी दार दिसते. अशा प्रकारच्या फरशींच्या सांध्यांची 
नाडी अर्ध्या दोरीपासून एक दोरीपर्यंत अत्तावी. 

ज्या ठिकाणी अते दगड मिळत नाहीत अक्षा भागांत 
वर लिहिल्याप्रमाणे काक्रोट करून त्यावर दगडांच्या ऐवजी 
विटांची फरशी ( कधी कघी विठा कोडीवर बसवूनाहे, कर- 
तात.किंवा आतां अर्ध्या इंच पासून पाऊण इंच जाढीपर्यंतच्या 
६ इंच चोरल किंवा. त्याच्यापेक्षांह$ लहान घुकड्यांच्या 
दबून बनविलेल्या तांबड्या किंवा पिवळसर रंगाच्या मंग- 
होरी किंवा यरोपमधून येणाऱ्या विटा मिळतात ब त्यांचे 
सांघे अर्ध्या सुतापेक्षाहि बारीक करतां येतात. अशा विटा 
बहुतकरून लिमटमर्ध्ये बलवितात. अशा विटा अगर फरशा 
नित्रविचित्र रंगाच्याहि मिळतात. व तक्षा फरशा बसवून व 
त्याच जातीच्या फरशांचा संजाब बनवून मोठमोठ्या दिवाण. 
खान्यांनां गाळींचा पसरल्यासारखी शोभा देणारी फरशी 
ननावितां येते. आंघोळीच्या किंवा मोरीच्या ठिकाणा ह्याच 
नातीच्या पांढऱ्या झिलडे असलेल्य, फरशा जमिनीला ब 
भितीनांहि बसाविततात. वर तांगितलेश्या सर्व प्रकारच्या 
फरक्या बलवितांना खाळी ६ इंचांचा कांक्रीटचा थर घाल- 
तात. आणि सह्ठा इंच काँक्रीटच्या थराखाळठां आल 
येऊ नये म्हणून ३ इंनांचा शुद्ध रेतीचा थर पसरवितात. 
या रेतीच्या तळासखाळची जमीन सुरभ्षाच्या जमिनोप्रभाणेच 
कठिणः करावी. वर १२३च लांब व १२ इंच रंद अशा दृग- 
डाच्या फरक्या सांगितल्या आहेत. त्य़ा आकार!च्या श्रंगस- 


अद्दाराष्ट्रीय शानकोा. ( ख ) ३२८ 


। मातांच्या फरशा सिंधमध्ये पुष्कळ वापरतात. 


। ब्रघीळ सांधे मष्टयांश इंच नाडीचे असून त्या 


(जिने ब फरशा ) 


रवरी दृमडाच्याहि फरशी मिळतात. व त्या देवळे किवा 
राबवाडे अश ठिकाणी वापरतात.ह्याड आकाराच्या जमिनोवर 
वालण्याजोर्‍या दाबून काढलेल्या व भाजून लाल केलेल्या 
व तशाच 
जातीच्या १॥ इंच जाडीच्या फरश्या बरघ्यावर बसवितात. 


। बृ त्यावर लातीचे माळवद किंवा घार्बे करतात. 


फरशी, पाहिल्या प्रतीची: --कांक्रीट घालण्यापूर्वी सुरभाची 
भराई ( लेवहूळ ) करून तीवर पाणी घाळून चांगली चोपावी 
ब कांक्रोट तयार करून ठोकून ६ इंच जाढीचा थर हाईल 
अशा बतान पसरावा, व धुप्रताने खप ठांकाव. फरशांच 
पृष्ठभाग उत्कृष्ट माठीव घडावे. फरश्या सारख्या रंदीच्या 
असाव्या; व्हणजे बाजूचे तांधे समांतर होतील. फर शांच्या 
कांःहटवर 
खालच्या बाजस बघ सांध्यात चुना घाळून बसवाढ्यात; 
त्यांच्या खाली अथव! बाजल पोकळ जागा राहूं देऊर नर्य; 
फरशा ३ इंच किंवा ४ इंच जाडीच्या असून त्यांची ! बि 
व रंदी १२>१२९ इंच याहून कमी नसावी; आणणि ह्यांचा 
पृष्ठमाय चांगळा साठून त्या गुण्यांत बसवाव्या; ५,रशांच्या 
बाजुच्या सांध्यांची कळाशी पृष्ठमागापासन निदान १७ ई 
शुण्यांन असाबी; असल्या प्रकारची फरक्षी देवळांत लगर 


। करतात. ह्याचा भाव सध्यां (११२५ ) १०० चोरस फुटांत 


१३८ रु. आहे. 

पारशी, दुसऱ्या प्रतीची:---ह काम क्षावारणतः वर सांगि” 
तहृप्राप्रमाणेच असावे; परतु फरशांचा पृष्ठलाग साधारण 
ओबडधोबड माठीव असावा. व क्ांध्याची जाडी तीनषोंड” 
शांश असन कळाकश्ी पष्ठभागापासन १ इंच गुण्यांत असावा 
यांचा भाव सध्यां ( १९२५ ) १०० चौरस फुटांस १११ ९ 

फरशी, तिसऱ्या प्रतींची:--ह्यांत फरक्षा सडकीव असा" 
व्य.त. व सांधे पाव इंच नाडीचे असन कळाशी पृष्ठमागा- 
पासन अधी इच गुण्यांत असावी; फरशा १२१६ इंचांपेक्षा 
कमी लांब-झुंद असाव्यात. फरशाखाळली कांक्रीट ठाकून 
त ३ इंध जाडीचा थर होईल अशा बेतार्नच पसरावे, यांचा 
भाव सध्यां (१९२५ )१०० चोरस फुटास ७० रु. आह 

फरशी, चोथ्या प्रतीची:--यांत फरश्या कॉणत्याहि नमु” 
न्य़ाच्या असल्या तरी चालतात. व पृष्ठभाग साधारण सड” 
कीव ( गनयुण्यांत ) असन सांधा तीनअ्टयांशयापेक्षां अधिक 
नाड नसावा. कळाशी अधा इंच गुण्यांत असली पाहिज 
खालचा कांक्रोटचा थर ठोकून ३ इंच जाढ राहील असा 
घालावा. अशा प्रकारची फरशी धर्मशाळा व स्वर्यपाकघर 
बंगेरे ठिकाणीं भसते. ह्याचा भाव सध्यां ( १९२५ ) २०० 
चौरस फुटांस ७७ रु. आहि 

ढसऱ्या मजल्यांची फरशी:-य| फरशा बरींदावर ठेवतात 
त्या निदान१॥ इंब जाड असुन सारख्या अलाव्या, व चौरस 
अत्तून त्यांचा तळपमाथा समांतर असावा. कळांशी थुण्यांत 
फरशीच्या जाडीइतकी असावी, व अशा फरशीवर कांक्तीट 


(जिभथब फरशा) 


घालण नसेल तर दगड अशा लांबीरुंदीच असावेत की, त्यांचे | 


सांधे रसुरळ रेषेंत असावेत. सांध्यांत पोटलेड शि्लटचा 
उपयोग करावा. जेथे फरशीवर कांक्राट करण असेल तेथ 
फरशीची वरोळ वाजू घडू नये. व फरशी चुल्यांत बलबाची. 
आणि स.धघे पाव इंच असावेत 

विटा व कोलांची जअमोनः-<ही करदांना ६ इच जाडाचा 
कांक्रोटचा थर घालन त्यावर विटा किंवा चपटा काढ 
चांगली शिजवून चन्यांत बसवावी.या कामासाठी विटा कठिण 
व उत्कृष्ट भाजलेल्या ब एक रंभी अशा निवडूने काढाव्या 
व सांघे घांसावेत. विट उभ्या-आडव्या वर कारवर वसवून 
चुन्याच्य़ा सांध्याची जाडी तौनअष्टमांश इच ठेवादी. व 
विटांचा पष्ठभाग सांधणींत बसवावा. ह्याचा भाव सध्या 
( ५९२५ ) १०० चौरस फुटांस ६० रु. आहई 


चुनेगशी:-द्दी करण्याच्या पूर्वी स्रवादचा अरण सांधणीत 
आणन ता वर घाळून चांगली ठोकून इंच काक्रोट लायापाठ 
३ दिवह लांकडाच्या किंवा लोखंडाच्या जड धूमतान खप 
ठोकार्वे. १०० चौरस फुटांस निदान २ मजुर दरराज ठाक- 
ण्यास लावावें. कांक्रीट ठोकून घट्ट बसल्यावर त्यावर पाऊण 
इंच जाडीचा चुन्याचा गिलावा करावा, ब त्यावर चपट्या 
ठोकण्यांडी एकसारख २३ दिवस ठाकाव गिलाव्यांत पाहूज 
असल्या मसाला घालावा. गिलाव्याच्या पृष्ठभागावर 
ओश्या धवताचं आच्छादून ठेवावे. व सन जमीन पुरा हाइ- 
पर्यंत ती कमी जास्त वाळे देऊं नये. ह्याचा भाव सध्या 
( १९२५ ) १०० चौरस फुटांत ३९ रु. आहे. 


आसफाल्टची जमीन:-ही झरतांना कांक्रोटची जमीन 
तयार कहुन ती चांगली वाळल्यावर तिच्यावर आलफाल्ट 
पसरावा. तो पसरतांना १ भाग आसफाल्टांत एकवत्ती त्तांश 

ग विथूमीत म्हृणजे डामर जाणि अधा भाग स्वच्छ वाळू 
घाळून तो कढवन पातळ करावा.व ह्या कढलेल्या मिश्रणाचा 
सारखा अघा इंच किंवा पाऊग इंच जाडीचा थर पसरून 
त्याचा गष्ठभाग सपाट व पाणसळोंत येईतापयत लाकडा 
पट्टीने मोठ्या काळजीने साप, करावा. आसफाल्टचा जमीन 
करतांना निरनिराळे तुकडे मोठ्या काळजांने जाढडळ पाहि- 
जेत. व त्याचा पष्ठभाग कठिण झाला नाही ताच पाणसळांत 
आणून त्यावर बारीक रेती घालून रंग सारखा काळा हाइता- 
पर्यंत घोटून गुळगुळीत दाराषा. ह्याचा भाव सं्थ्या (१९२५) 
१०० चद्योरस एटांस ९५ रु. आहे 


डामरी जमीनः-ह्दी जमीन करण्य़ाची रति अशो आहे का, 
कढविलेल्या पातळ डामरांत खडी टाकून तिच्या सव बाजूल 
डामर लागलं म्हणकन्षे त ओळ आहे तांच त्या खडीचा एक 
थर ज्या जांगेषर अला प्रकारची जमीन करण्याची असलत्या 
नागी पसरतात. ब तिचा पृष्टभाग ठोकून किंवा रूळ फिरदून 
बसविश्य/नतर तावर पातळ डामरांत जांड वाळू टाकून वर 

फिरवितात. अक्षी डामरी जमीन करण्यापूर्वी खार्लो 


ळू २२ 
महाराप्राय क्षानवाध्वा. (खर ) ३२९ 


टयाकााकयजा्ययाकानयचकानयातय कानात चडय उजा तयााायळाकालयायायातााका डाामामामाचयाककधकामयायाभाकााकाचाककाककाडयाडाभकधधाकयाडायआाडचातानकाकळाणलाबाडाचााालयाडयाययायडडयखानययल ्ीकाधकककाकयडीकलकककाळाकययाध्याकिळकळयाळळळ ळा र 


स्थापत्यशास्त्र 


घातलेला मरून पाणी घालन व चोपून सांघणींत आणाबा 
लागतो. व प्रस्येक खडयाचें घनफळ सुमार १ घचइच असल 
अशी खंडी पातळ डासरांत घाळून ते मिश्रण कढवून ऊन 
आहे तोंच या मिश्रणाचा ६ इंच बाढीचा थर पसराब! 
पसरण्यांच काम आटोपल्यानंतर खडी चांगली बलेतापयत 
तिजबर दगडी किंवा लोखंडी रूळ फिरवावा. रूळ फिरांवे- 
तांना त्यावर पाणी घाळून ओले ठेवाद. ह्याचा भाव 
सध्यां ( १९२५ ) १*० कोरस फुटांत ३८ रुपये आहे 
पातळ डामर ( कोल्टार ) ताघारण घट्ट असून चांगल 
कढवावे. ते॑फार पातळ असेल तर रूळ फिराषल्यावर 
खडी आवळून बतणार नाहा.वर सांगितलेल्या ६ इंची थरावर 
पुढें सांगितल्याप्रमाणें भिश्रण तयार करून त्याचा अधा 
इंच जाडीचा थर पसरावा. ह्या मिश्रणांत बारीक दगडाच्या 
ळांचळा किंवा खरखररांत जाड वाळू २ भाग व फकी चुना 
१ भाग घेऊन तो १ भाग बीचू ( खडे डामर ) व दोन 
भाग पातळ डामराच्या कढविलेल्या मिश्रणांत टाकावा 
आणि सिश्रण ऊन आहे. तोंच साफ पसरावे. कांचळा व 
जाड वाळच्याऐवभी चांगल्या भाजलेश्या विटांची पूड 
किंवा चुनखडीचा कंकर धातला तरी' चालतो. शेंव- 
रच्या थरावर रेतीवा पाव इंच बाडीचा थर पसरून 
त्यावर आणखी रूळ फिरवितात. हे वाम करतांना रूळ 
जेवढ्या लांबीचा असेल तेवढ्या रुंदीची पट्टी प्रत्येक वेळळा 
तयार करावी. म्हणजे तीवरून रूळ ।फरवून ती चांगली घट्ट 
बसेल, पसरतांना किंवा रूळ फिरत असतांना खडी नियमित 
दास्या बाहेर जाऊं नये म्हणन पट्टांच्या कोरा ९ फूट 
लांब ब ६>२ इंच पाटल्या कोरेवर ठेवाव्या. पाटल्या न 
हृलाव्या म्हणन त्यांच्या बाजंवर वजने ठेवावो. पाहिलो पट्ची 
पुरी झाल्यावर पाटल्या दुसऱ्या पट्टीच्या कडला ठंवून मध्य 
डामरी खडी भरून रूळ फिरवून बसवावी. याप्रमाणे काम 
पर्ण रुंदीचे होईपर्यंत करावें. तयार झालेल्या पट्टीच्या कडेस 
दसऱ्या पट्टीची डामरी खडी पसरण्यापूर्वी पातळ डामर 
लावावें. म्हणज दोन पट्ट्यांच्या सांध्यांत खडीचा एकजीव 
होऊन ती आवळून बघ्तेळ, ऊन येण्याचा संभव असेल 
अशा ठिकाणी या प्रकारची अप्नीन करावी. ज्ञथ रहदारी 
विशेष आहे अशा ठिकाणी हो जमीन फार दिवस टिकत 
नाही. कमी महत्त्वाच्या इमारतींत डामरर' खडीची जाडी 
३ इंच ठेवावी. 

मिटनच्या चपद्या झोळांची जमीनः-ही करतांना कांक्री- 
टचा थर तथार करून त्यावर चन्याच्या गिलाव्याची साफ 
चट द्यावी. गिलावा दोन तीन दिवलत तलाच रींहूँ देऊन 
प्तग त्याचा पष्टमाग पाणसळांत आणावा, व अश्या पृष्ठभागा- 
वरं मिटनचा किंवा त्याच जातीची कोणतीहि कोलं पोटेलंड 
सिभेंटांत बसवार्बी. प्रत्येक१०० चोरस फूट कोलांस पोटेलड 
सिमेंट सुमारे पाऊण पौट ( खुमारे ३ घनफूट ) छागतें. 
सर्वे फरशा तयार झ्लाल्यापातून १० दिवसांच्या आंत. घुरून 


स्थापस्यशास्त्र 


स्वच्छ करावी. ह्याचा भाव सध्यां ( १९२५ ) १०० चौरस 
फुटांस २२२ रु. आहे. 

टोईल स्क्रार्टैग:-<हृव्य[ त्या रंगाची समिंटनची किंवा 
साध्या किनारीची कोळे गिलाव्याच्या पृष्टसायापासन बाहेर 
पाव इंच येतील अल्ली पोटेलंड सिमेंटांत बसऱिताठ. 

जमा ना.-मद्रासकञ ४ ते५इंच जाडीचे चुन्याच कांक्रोट 
करून ते चांगले ठोकून सजञवृत झाल्यावर त्यांवर पाऊण ते 
दोड इंच जार्डाचे सिमेंटकांकीट करून घातून मऊ झरतात 
सिमंट कांक्रीट करावयाचें त॑ कठिण दगडाचा बारीक चरा 
डते 2 जाडीचा २॥ ते ३ भाग घेऊन व त्यांत१ भाग सिमेंट 
घालून तयार करतात. आणि खालचे चुन्याचे कांक्रीट 
आाळून व्हाठिण होण्याच्या पूर्वी ४ ते ८ कूट रुंदीच्या सिमेंट 
कांक्रोटच्या पट्च्या करतात. आणि हृ सिमेंटकांक्रीट टाक- 
ल्याबरोबर ५ पोंड वजनाच्या लांकडी थापीनें लागलीच 
ठोकून घेतात. अद्या १० ते १५ ध्रिनिटेपर्यथंत ठोकण्यार्ने 
सिमेंट वरील बाजुस तरून आले पाहिजे. सिमेंट इ भिज- 
विह्यापासूनच आळावयास सुरवात होते व्हणन असं तिमेंट 
कांक्का>2 भिजवून टाकल्यापासुन ५५ मिनिटानेतर बिलकुल 
ठाकतां कामा नये, ठाळण्याने तरून वर आलेल सिमेंट 
करणाने चाळून सवे जमीन सारखी गुळ्युळीत करतात. वर 
सागंतढल्या ४ किंवा ८ फुटा पट्ट्यांच्या बाजंनां सांधे रा 
ण्यास!ठ। म्हणून उभ्या लोखंडी किंदा लांकडी चिपा, त्यांनां 
सफेती देऊन बसवितात. आणि अशी सिमेंट कांक्नोटची 
जमीन आवळून कठिण झाली म्हणजे ह्या लांकडी किंवा 
लोखंडी चिपा उपसून काढतात. आणि त्यांची जागा १ भाग 
सिमेंट व दोनच भाग रेतांच्या निश्रणार्ने भरून काढतात.अश्शा 
जमिनीला रंग देणे अतेळ तर सिमेंट कांक्रोटच्या अगदा 
रच्या थरांत दर घनफूट कांक्रोटास एकद्वादश्ांश घनफूट 
आकपधाइड आफ आयनेचा पड किंवा गेरू अथत्रा कांब 
घालतात. म्हणजे जमोनीत तांबडा रंग येतो. पिवळसर रंग 
पाहजे असल्यास दर घनफुटांस एकषोडषांश घनफट 
इतको पिंवडी घालावी. अशी जमीन घोटून गुळगुळीत 
केल्यानंतर तिच्यावर गवत व रेती किंवा लांकडाचा भुसा 
खुततार २ इच ज[ड पस्तरून ७ ते १४ दिवसपर्यंत जमीन 
पाणी शिंपून सवे काळ भिजळेळी राहीळ अशी व्यवस्था 
करतात 

लसीन योग्य खोलीपर्यंत खणून तळाचा प्रप्रभाग सांधणीत 
आयन चापल्यानंतर त्यांवर ३ च नाढोचा घाळूचा थर 
पत्तरावा, व त्यावर आडव्या विटांचा १ थर चुन्यांत बतवन 
त्यावर कझोरावर ठेवलेल्या विटांची वीटबंदी करावी विटांच्या 
रचनेत आळी समांतर किंवा एळबेकांशी क!टकोनांत 
असाव्या. कित्येक ठिकाणी जमीन चोपून वाळूचा थर न 
थाळतां त्याच्या ऐवजी कांक्रीटवा ६ इंच नाडीचा थर देऊन 
त्यावर वरोलप्रमाण कोरावर ठेवलेल्या विटांची बीरबंदी 
चुल्यांत करतात.विरा उत्तम ब भाजलेल्या असन बसवितांना 


महाराष्ट्रीय शानळोडा. (सख ) ३३० 


">>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>र्‍जञ्ः्_आ“--“-::__--------अ---> 


( जमीनी )ं 


त्याच सांधे घांताबे. सांध्याची जाडी तीनअष्टमांश इंचापेक्षा 


: अधिक नसावा. [वटा चुन्यांत बलदिण्यापूर्वी चांगल्या भिज 


। 
| 
। 


। '्राणन चापल्यानंतर त्यावर ठाकून 


चाव्या 


सिमेंट कांक्कीटची जमीनः---जमीनीचा तळ सांधर्णीत 
इंच जाडीचा होईल 
अस। [सिसट कांक्रोटचा थर पसरून लांकडाच्या धनसाने 
छागापाठ ३ दिवस ठोकावा. कांक्रीटांत ८ भाग खडी, ३ 
भाग नढावी वाळू व १ भाग पोटेलंड सिमेंट असाव. वाढू 
स्वच्छ व काठेण अतावी. खडी १॥ इंच व्यासाच्या बांगडी" 
टून जाइल अशी चोरस फोडलेली क्षसावी पहिश्यार्ने वाढ 
१ [तमंट निसळून मग त्यांत खडी घाळून सर्व चां्ग्ट 
काडवाव, व पाहिजे तेवल्या नाडीचा थर पसरून त्यावर 
उतस करावा. पाण्याचा होईल तितक्ता उपयोग करावा. थर 
गला ठाकल्यानेतर त्यावर सिमेंटची पातळ चट देऊन 


धाटावी ब तिच्या पृष्ठभागावर गवत पसरून ते १० दिर्षत 
ओले ठेवावे 


ज्या ठकाणी अशा कोणत्याच प्रकारचे सधन नसेल 
त्याठकाणी चुनगच्चीची नमीन करतात. हो करतांना वर 
सा[यतल्याप्रमाण रेती पसरल्यावर त्यावर विटांचा एक थर 
पश्तरतात. व त्यानंतर त्यावर ६ इंच नाडी विटांचा चुरा 
पाऊण इंचाच्या चाळणांतून ज!ईळ इतका बारीक पसरून त्यावर 
र्‍या चुन्याची फको २ इंच बाडी होईल इतक्या बेतार्न 
पक्षरतात ब कावड्यानें किंवा खोऱ्याने ता दोन्हा मिसळली 
म्हृणजे त्यावर पाणी शिंपडून व खोऱ्याने वरखाली करून 
याचा एकजीव, होइपरत मिसळतात व नंतर लोखंडी धुम 
सान ठाळून हा सहा इंचांचा थर दावून चार इंच झाला म्हणजे 
थापन टाकून तो कठिण व गुळगुळीत करतात. व नंतर १ 
दा जाडाच्या मळलेल्या चुन्याचा थर करून त्यावर थापेन 
ठाकतात.व नतर त्याचा पृष्ठभाग करणार्ने घांसन अगदी गुळ 
गुळीत होईपर्यंत घोटतात. ब सर्वे पृष्ठभाग सारखा एका 
पातळा[त व कठिण झाला म्हणजे त्याच्यावर चटया घार्ळन 
वा रती पसरून स्बे पृष्ठभाग बरेच दिवस ओला राही 
इतका भिजवून ठेवितात. 


वर सांगितलेल्या बहुतेक प्रकारच्या जभीनी तळम़ज- 
ल्याला त्याचप्रमाणे वरच्या मजल्यालाहि उपयोगी पडण्या- 
्तारझ्या असतात. परंतु भार कमी व्हावा म्हणन लांकडी 
फळ्यांच्या जमीनी, वरच्या मजल्यासाठीं काहा काही ठिकाणी 
वापरतात. तुळयांवर कड्याघालन त्या कड्यांनां वरच्या बाजर्न 
१ इचापासून १॥ इंच नाडीचा स्क्र पिळन बक्षवितात. अशा. 
घुसत्या फळ्यांच्या जमीनी बरून माणते चालत. असतां 
आवाज फार करतात त्यांच्या सांध्यांतन ठोकून, सुग्या बर्गर 
बसताबयास आग्रा सांपडते, ह्या कःरणास्तव अका फळ्यांवर 
किंबा रफाडावर सुरमाची जद्वीन करतात. किंवा कांक्रीट 
थाढडून गच्चाची जम्तीन करतात. 


( छांकूंडकाम ) 


. म्रह्वाराष्ट्रीय शानकोशा. (सख) ३३१ 


स्थापस्यशास््ा 


ज्या ठिकाणी ओल असेल अशा जागी सळमजल्याच्या 
नमिनांच्या खाली हवा खेळेल अज्ञा बेताने नऊ इंच समचोरस 


असे चर एका सिंतीप'सून दुसऱ्या भिंतीपर्यंत राहतील अशा ' 


कमानी करतात, किंवा पालथ्या कौलांचे थर घाळुन किंवा 
नळ घालुन हवा भंत. खेळळ अशी तजवीज करतात. अशा 


मितीतून बाहेर निघणाऱ्या नळांची तोंडं जाळी लावून वंद- | 


छरतात,किंत्रा आसफाहट नांवार्चे एक प्रकारचं डामर. मिळत 
त्याचा थर तवे जमीनीला भिंतीच्या बाहेरच्या बाजूपर्यंत 
देतात म्हणजे त्यांतून ओलाहि वर येऊं शकतनार्द्दी व 
बाळवीहि लागू शकत नाहो. 
सतारकाम. 

सुतारकाम म्हणजे लांकडाचे वेगवेगळाले हे तुकडे खोडून 
चौकट, तिकट, वंगेरे आकाराचे करावे लागनत, आणि त्यांवर 
येणारा भार किंवा जोर सहन करण्याइतके मजब सांगाडे तय!र 
झरण हे होय (१)प्रांत घरांवरील कालार वगेरचा भार सहन कर 
णाऱ्या कैच्या व (२) त्यांवरील आढ, (३) प!खाड्या व॑नेरे 
जोडर्णे, (४) बह्यार्लेंव (५) त्यावराल कड्या, (६) कडीपाट 
हीं चोडून त्यावर व चुन्याची गच्ची किंवा. मातीचे माळवद्‌ 
पकवा घार्बे किंवा वेगवेगळ्या मजल्याची जमीन करतां 
येईल असा मजबूत सांगाडा तयार करगे आणि पुलाच्या 
दृगडी किंत्रा विटांच्या वंगेर कमानी बांधतांना त्या तयार 
होईतापर्यंत त्यांचा भार सहन करणण्याताठीं (७) 
बे लांकर्ड जोडून कमानीच्या आकाराचे सांगाडे 
तयार करतात ते करणे इत्यादि कामाचा अंतभोव होतो. 
(८) तद्वतच लांडडी चौकट तयार करून तांत अध्या 
विटेची पडदा खालील बह्यालावर राह्ोल अश्या पडद्या, किंमा 
अशाच चोकटींना फळ्या ओोडून तयार करावयाच्या(९)लांकडी 
पडद्या, तत्तंच (१०)द्रवाजे.(११)खिडक्या वगैरंच्या चौकटी 
च त्यांचा दारे व झडया,(१२)लांकडी जिन करणे वगैरेकार्मे व 
(१३)लाकडी फळ्य़ांची छर्त (१४)जाळ्या धगेरे कामें हा इमा- 
रतीसंबंधांत येतांत.याखेरीज लांकडाच्या केच्या करून त्यांवर 
आहवी बहालं कडया घ'ळून व त्यावर खडी, मुरूम घालून 
लांच्डी पूल तयार करतात त्यांताहे सुरारकाम असतंच. 
तसंच पुलाचे पाये वगैरे घालावयाच्या वेळी पायाच्या लांबी- 

[इतकी मोठी लांकडी चौकट तयार करून व तिच्या 
भोवती फळ्या ठोकून आंत पाणी व वाळू न येईल अशा” 
रोतोच्या नोठाल्प़ा येव्या तयार करतात, त्यांनांहि सुतार- 
काम असतंच. संतारकार्मांन छप्पर, तक्तपोशी, व्हरांडा, जिन, 
द्रवाजे,व खिडक्यांच्या चौकटो,लांकडी पूल,(१५,;लांकडी कल 
धुत,(१६)काफरख्याम्म(पायासाठी कराव्य़ा लागणाऱ्या पेट्या) 
(१७)विहिरांची कडी व (१८) पायांच्या उभ्य़ा बाजू ढासळून 
पह नयेत म्हणून बसवावे लागणारे ठेपे,थीरे (१९)$पाऊंडांतील 
फाटक ध ३ चोरस इंचांहून ज्याच्या रंद'चे व जाडीचे क्षेत्र 
फळ अधिक ब ज्यांत विशेष नक्षीचे काम नाही अशा सवे 


मतात उसावेश करतात; छांकढाची लाडी २ चाट 
|, 


| ल. कर द. 
हत अधिक नसून रुंदो बाडांच्या दुप्पट असली तर त्यांख 


| 


कक यीय कयाय मन्या ळसडळळळळळळ कळवळ ळल 


पाटल्या किंवा तक्ते म्हणतात. लांकडी सामान ( फर्निचर ) 
दरवाजे रिवा खिडक्यांच्या प्यानेलच्या झडपा, कांतीब, 
खोदोव सवे प्रकाच्या नक्षीकामाचा समावेश खडकामांत 
डिंवा सांधकामांत (जायनर वक्ते ) करतात. 

सुतारकामाचा दर प्रत्येक घनफुटावर आकारतात.परंतु पार- 
ह्यांचा किंवा तक्षत्यांचा आकार मात्र त्यांच्या बाडीच्या 
मानानें प्रत्येक चोरसत फुटावर किंवा नियमित रुंदी व बाडी- 
च्या पाटल्यांच्या लांबोवर आकारतात. दरवाजे, खिडक्या, 
व याच प्रकारचें दुतेर काम व प्यानेलच्या कामाचा दर 
चौरत फुटावर आकारतात. महत्वाच्या सुतारकामा- 
साठी बहुतेक सागवानी लांकडांचा उपयोग करत[त. साग- 
वानी लांकूड उत्तम प्रतीचे व मुरलेळ॑ अताव. उपयोग कर- 
ण्यापूर्वी त्याची तोड होऊन निदान दोन वर्षे तरी झालां 
प॥हजेत. त्यांत भेगा, भसुंगोर, उन्हळ, चौर, गांठी व इतर 
प्रहारचे कोणताह व्यंग नसावे. लांकडाचा पृष्ठभाग रंघन 
साफ करणे, सांधे करून त्यांचा जुवा बसशिणे, केच्या भरणे, 
कोनानां चप मारणे, अनेक प्रकारच्या चोकटी करणे 
खिळे, स्क्र व रॉड बसविणे, तर्सच इमारतीत, पलाच्या कल- 
बुतांत च दुसऱ्या कोणत्याहि कामांत लांकड क्षाग्यावर उर्भ 
रणे, बतविण, वगेरे सर्वे प्रकारच कारागिरी काम चांगल्या 
रातांने केलं पाहिजे. पाचरा व गराभड्या घातल्याशिवाय सांधे 
बरोबर जुळून बसाने. व कळाशी चांगली असावी, प.ट- 
ल्यांच्या किंव; तवत्यांच्या बाजू गुण्यांत असून त्यांत ठप, 
पालवान, चरपट्टो, खोबण व दाते यांतून कोणत्याहि प्रकारचे 
सांधे करणें. वगेरे गोष्टी सुतार कामांत महत्वाच्या 
आहेत. लांकडाचे माप बरोडर घेऊन त्यावर सुतार 
कामाचा आकार करतात. घत्त व तुटोबद्दल लांकूड आकारांत 
धरीत नाहीत. प्रत्येहध तुकड्याची लांबी मोजतेवळस कुसांची; 
पालचांची व लांकडांचा जो भाग इमारतोत किंवा तिच्या 
बाहेर गेला असेल त्याचीहि लांबो धरावी. साठे ब चौकट 
जुडाह. करून बसविण्यांच्या कामांत रंधणें, सांधे करणे, 
चौच्टो भरणे, चोकटी ध साठ्यासाठी लागणारे बोल्ट, 
पट्ट्या, खिळे लांकडाच्या सांध्यांतोछ खुठ्या, वगेरे उत्तम. 
रातोने बसविले पाहिजेत. लाकडांचा ज्ञा भाग बांधकामात 
राहील त्यास पातळ डामर कढवून लावावें. चूल किंवा धुरा- 
ड्यापासन दोन फुटांच्या आंत लांकूडकाम अत नये 

केच्या धेगेरे करतांना वेगवेगळे तुकडे जोडाषयाच्या 
वेळा. घेगवेगळ्या प्रझारवे सांधे करावे लागतात. 
नेहमी प्रचारांत येणारा सांघा म्हटला म्हणजे एका लां$- 
डाला कुतृ पाडून तं दुसऱ्या लांकडाला बरोबर कुताच्या 
झाकाराचो. खोवण करून त्यांत बततविणे हा होय. : 

जेव्हां लांकडाचे दोन तुकडे एरुमेकांशी आडवे शोडाब- 
यांचे असतील त्यावेळी प्रत्येक तुझृत्याच्या बांडीपैकी अर्धी. 
जाडी. खांचून. ते एकभ्रकांत बहवितात. श्याणळी शोग. 


ह्ष्थांपत्यद्षांस्त्र 


महाराष्ट्रीय क्ञानकोश. (सख) ३२९ 


: .. (केच्या) 


"तुकडे जोडून त्यांचा . काटकोन कराषयांचा असेल त्यादेळी 
विशिष्ट प्रकारचा सांचा करतात. 


तुकडे एका सरळ रेघंत 'जोडावयाचे अलतील त्यावेळी 


/“बसल्याचचा” सांधा (स्का जाईट)करतात याच्या चढावाचा, | 


टाळीचा, फांताचा व निमुळत! अशा चार बाती आहेत. या 
-सांध्यांत प्रत्येक लांकडाचा सारखाच साग खांचून व त्यांचा 
एकमेकांवर चढाव करून एकमेकांत बततां करतात. केच्या 
तयार करतांना वेगवेगळ्या ठिकाणी कोणकोणत्या प्रकारचे सांधे 
करावे त॑ एन्‌जोनिअरच्य़ा नकाशांत दाखविलेले असते. 
त्यांतच ढोखंडी पट्ट्या कोठ कोठे, कोणकोणत्या आकाराच्या 
व कका बतवाव्य़ा हे॑ दाखविले अततें. सांध्याचे स्वरूप 
त्यावर येऊन पडणाऱ्या वजनाकडे लक्ष देऊन 
निश्चित द्वो्त. जेर्थे ज्ञोडून लांबविलेल्या बह्वालावर त क्त- 
पोशीच वजन यावयाचे असेल त्यावेळी त्या बहालांतील 
सांधा जेव्हां त्याच लांकडावर नुस्र्त दबाण यावयाचे 
अतेळ किंवा नुसतो खैंचाई यावयाची असेल त्यावेळीं जसा 
सांधा करतात त्याच्यापेक्षा वेगळ्या प्रकारचा सांधा करावा 
लागतो. आणि असे सांधे करतांना लांकडाची जितका 
जाडी अस्षेल तयाच्या सहापट लांबीचा तो सांधा असावयास 
पाहिजे, पण जर्‌ बोल्ट घालून त्यास मजबुती आणली असेल 
तर॒ सांध्याची लांबी तिप्पट केली तरी चालते. दोन्हीहि 
तुकड्यांची लांबो कमी न करतां सांधा करावयाचा 
असल्यास तसाहि करतां येतो. दोन लांकडांचा 
दोन लांकडांचा लांधा करतात तेव्हां त्याच्या सांध्याच्या 
बाहेरच्या दोन्ही बाजूला लाफे जोडून तो करण्यास इरकत 
नतेळ तेव्हां तो. युक्ति अमलांत आणली जाते. 
हे सांधे मजबूत करण्यासाटी जेव्हां जेव्हां बोल्ट बतवितात 
तेव्हां तेव्हां त्या सरदे बोल्टांच्या छेदांचे एकंदर क्षेत्रफळ 
जोडावयाच्या लांकडाच्या डेदाच्या क्षत्रफळाच्या पंचमांशा- 
पेक्षां कमी नसावे. 

के च्या.-छपरासाठी जेव्हां लोखडी केच्या वापरत!त हेव्हां 
त्यांची उंची गाळ्याच्या पेचमाशांइतकी ठेवतात. म्हणजे 
दोन्ही पाख्यांनां फुटात ७॥) इंच इतका ढाळ मिळतो. २० 
फुटांची केची अतल्यात्त तिची उंडी ४ फूट; ४० फुटांची 
शस्ल्यास ८ फूट; ६० फुटांचा असल्यास १२ फुट असते. 
अशा कैच्या ६॥६कूट अतरावर ठेवल्या तर ज्यांवर पाखाड्या 
बसवितात त्या सुख्य वाशांचे साप २० फूट गाळ्याला 
२>२॥% डे इ.या मापाची, जिचा छेद इंग्रजी'टी? (प) अक्ष- 
राच्या आकाराच! होई अशी पर्टठ$ ४' फूट गाळप्रास ३॥>४> 
डे इंचाची टी आकारांची व'५०फूट गाळय़ार ३॥॥७६४॥॥८७३६ 
इंचाची टी आकाराचो पट्ी असते. यांचे तीर२०फूट याळ्य़ास 
१) >१॥> श्ररच या मापाची व४०फूट गाळ्यास२॥ ३» टै 
इंचाची “टी” आणि ५० फूर गाळ्यात २॥ % ३ % ड्या 
साणची'“टी” घकचीच्या जळाचा टायरांड व्हणजे झेचोच्या 
तुळहरेच्या ऐबजी. जो गव घाळतात तो २९० फूट गाळ्याला 


ज्ञवष्ठां लांकडाचे दोन । 


1 


1 


1 कलरवळ्यादळळ नाकात गाकननजनाबहहा फेक. प, वाऊण इंच जाडीचा गग;४०फूट गाळ्याला१। इंच जाडीचा, 


५० फुट गाळय़ाला १॥ इंच जाडीचा गजञ वापरतात. मधळे 
स्तंअरूपी उभे गज असतातं त्यांची मापे २० फूट' गाळ्याला 
पाचअष्टमांश इंच; ४० फूट गाळ्याला १ इंच; व "५९ फ्‌ट 


| गाळ्याळा १) इंच, व या मधल्या स्तंभांच्या दोन बाजूंला 


| पांच पासून ७ फूऱ भतरावर भे उभ गज्ञ जत्ततात १ 


२० फूट गाळ्याला ॥. इंच व्यासाचे,४० फूट गाळ्याला .॥. 
इंच व्याततांचे व ५० फूट गाळ्याला: १ इंच व्यासाचे असतात. 
ह्यांच्या दोन बाजूला६1७ फूट अंतरावर ने उभे गज असतात 
ते ४० फूट गाळ्याला ३ इंच व्यासाचे व ५७० फूट गाळ्याला 
४ इंच व्यासाचे असतात: ह्यांच्याहि बाहेरल्या बाजूळा ६1” 
फूट अंतरावर५० फूट गाळ्याच्या केचीला .॥. इच व्यासाचे 
गभ्न असतात. ळा र 

ह्या सर्वे कैचांचे टायरॉड म्हणजे खालचे आडवे गज 
सरळ रेषेंत नसतात. मर्ध्ये “उपेंट” दिछेळा असतो. ह! उपेट 
२० गाळ्याच्या कैचीला ६ इंचांचा, ४० फूट गाळ्याच्या 
क्वेचीला १२ इंचांचा व ५० फूट गाळ्याच्य़ा फेचाला १" 
इंचांचा असतो. द्या कैचांचं साधारण रूप व त्यांचे सांधे 
कते करावयाचे हे नकाशांत दाखविलेले असतें. । 

वार! नेहमी आडवा वाहात असल्याकारणार्ने मिती” 
सारखा उभा पृष्टभाग असेल त्यावर दर चोरस फुटास४० पीड 
इतकाहि दाब मोठ्या तुफानाचे षादळ होतें त्यावेळेस पढतो- 
गच्चीसतारखा क्षितिजाच्या समपातळीत म्हणजे लेव्हलमर्ध्य 
अत्तणारा पृष्ठभाग ह्यावर तो बहुतेक पडतच नाही, परंछु 
कोलार किंवा पत्र्याच्या छपराला २५ पासून २० अशा 
पर्यंतचा ढाळ असल्याकारणानें ह्यांवर दाब दर चौरस 
फुटास ७ पासून € पौंडांचा येतो अर्स हिक्षबांत घरतोत 
छपरावर पातळ स्लेटी घातल्या तर त्यांचा भार दर चौरस 
फुटास सुमार॑८ पॉड,पत्रे घातले असते तर दर चौरत्त फुटास 
९ पासून २॥ पौंढ,साधी एकेरी कोले घातळी तर दर चौरक्ष 
फुटास १३ पॉड, व दुह्देरीं घातली तर दर चौरस फुटास 
२७ पौंड इतर्के वजन येते. साधारणतः केच्या, पाखाड्या, 
वगैरे काय मापाच्या घालाव्या इं काढतांना दर चौरत्त फुटा" 
बर वजन सुमारे ४० पोंडांपासून ७० पौंडांपर्यंत येहळ अर 
द्विशषांत घरत!त. म्हणजे त्यांत तुफानाच्या बाऱ्याच्च्या वेळी 
पडणारा दाबहि येऊन बातो. व छप्पर तयार करावया'च्या 
घेळी व नेतराहे कांहीं माणसं चढली तरी त्या सवी चाहि 
भार अर्स छप्पर सहन रातीन सहन कडू शकत. 

दुहेरी कोळें छपरावर घातलेली असली म्हणजे त्यांचा 
भारच इतका असता की, ती मोठ्या वार्थ्यांताहे उडून 
जाण्याचा संभव तसतो. परंतु छपरावर पत्रे घातलेले अस 
म्हणजे मात्र ते पत्रे खालच्या लांकूडकामाला ब मितीला 


18 


ते उडून बाऊं नयेत म्हणून पाखाल्यांनां हुकरबोल्टानें कि 
स्कूनें खिळवून. टाकतात. खर्थे आतिषाय बारा 


२६ 


अक्षतो १ 


-_“>- 


(केच्या), __________-_महाराषट्रीय हानकोश. (फर). 2 केच्या ) __ पद्वाराष्ट्राय शानकोळ. (स ) रेरेरे स्थापत्यशास्त्र 


> --:--:>:>>>>--ा ->-२->-__->_>- 
२....-“-->>_““>>>:४४४४४ शी 


भिंतीवरच ळांकडी पाखाड्या बसविलेल्या असतात त्या चारफूट झंद ब आठ फूट लांच “इटनिट”" किंव! यासाएड्याचे 
ठिकाणी पाखाड्या सुद्धां पत्रे उडन जाऊं नयेत म्हणून अशा , नावाचं पत्रे बनाविलेळे असतात. त्यांचा रंग भुरकट किंव! 
पाखाडयांच्या खाली १॥ किंवा ९ फूट अंतरावर भिंतीमध्ये ' तांबडा अततो. त्यांच त्नन दलक असत, त्यांनां तडा पडत 
लोखडी बोएट बसावितात व अशा बोष्टांनां वरची पाखाडी नाहांत. व ते अदाह्य असतात असते पत्रे छपरावर. घातले 
बोल्टानें किंवा पाव इंच गार्डांच्या पट्टोन खिळून टाकतात अत्ता खालच्य़ा वाजला लो पत्र्यांच्यापक्षां दष्णताहे. 
घरांतील तापळेली हवा बाहेर निघून ज्ञादी म्हणून मागे केसा भासते 
ठेवतात. व त्यांतन पाखर वगेरे येऊं नयेत म्हणन त्यास खादीसारखं २1३ फूट पन्य्यार्चे भरड कापड घेऊन त्याच्या 
बाळी लावतात. अश्या ठिकाणी भाढ्यापाशी छपराचा रचन! दोन्हा बाजंतां, बेलतेळलांत भरड रेतीव खडची पड आणि 


कशी करावयाची हं नकाशांत दाखविळळ असत छपरावर ' थोड मुरदाडशग मिसळूत त्यांचा चांगला रांधा करून 


प्रगलोरा कॉल घातलेली असलां तर अशा हवा निघून | त्याच्या सुमार 3॥ ते १॥ दारा जाडांचा थर करतात. व 


जाण्यासाठी बनविळेली कोळे(व्हेटिलोटेग ठाईल) मिळतात. तीं. ' अश्या कापडाच्य़ा लांबचलांब वळडट्या पाव इंचापासून 
जितकी आढ्यांच्या जवळ बसावितां येतील तितकी बसवावीत , तीनअष्टमाश इच जाडीच्या लांबवलांब पट्ट्या करून त्या 
त्यांच्याखाळील फळ्यांनां गिरमिटान भाक पाढावी , पद्च्या, फळ्य़ा ठोकलल्या छपरावर आढ्यापासूर पागाळ्यापयंत 
छप्पर ज्य़ा वेळी गच्चीचंच अक्ल त्यावेळीं त्याच्या-' पसरतात. व त्यांचे सांधे झांकण्यासाठो' '६॥६ ४च चढाव 
खाली पाटणी असल्यामुळं तेथ छताची जरूर पडत नाहा. . यईल अशा रीतीर्ने पट्ट्या पसरतात. च त्यांचे सांघाहृ तशाच 
परंतु क्षेथ कालारू अतेल तेथे खालचा भाग सगळी ' प्रकारच्या लुकणानें जडतात. 
सारखा करण्यासाठी अर्धा इंची किंवा पाऊण इंची सागवानी अज्शाच प्रकारच्या पट्ट्या बुरणुसा ( फेल्ट )डामरासारखा 
कळ्यांचे छत करतात. या छताच्य़ा फळय़ा सहा. इचांनक्षां | पदार्थ लावनह्ि तयार करतात. व कांही काढा पट्ट्या असब- 
ज्ेतक्य़ा कमी रुंदीच्या असतोल तितक्ष्या चांगल्या. स्टॉल तयार करून त्याला डामराचे भिश्लण लावून त्यांत 
या फळ्या बतवितांना छपराला ज्ञो ढाळ असेल त्या ! पाणी न जिरेल अशा रातीच्या करतात ध त्याहि वर सांगि- 
ढाळाला लागूनच या फळय़ा बसवितात किंवा ज्या ' तल्य़ाप्रमाणच वापरतात 
ठिकाणी केच्या १०१२ फुटांपेक्षा जास्ती उंचीवर बसविल्या छपरावर घालण्यासाठी सध्यां जश्त चढविलेले व्र नागमोडी- 
भश्ततीळ त्या ठिकाणी केचीच्या खाल'ञ्या तुळयांना २ |, सारखे वळावेलेले लोखडो पत्रे वापरतात. ६ अस नागमोडी- 
ते ३ फूट अतरावर आडवी लांकडे जोडून अशा लाके- । सारखे वळविल्याच्या योगाने जितका जाडी पन्ना गाळ्याला 
डांनां छताच्या फळ्या जडतात ळेव्हां नुसत्या पत्र्पावेच | सुद्धा वापरतां य्रंत नाह! तितक्याच जाडोचा पत्रा ३४ 
छप्पर अतेल तेव्हां घरांच्या आंतील भाग फारच तापता. , फूट गाळय़ाळा धापरतां येतो. म्हृणजे ३ किंवा ४ फूट 
अज्ञा वेळी ह्या ५ळ्यांच्या छताची फार आवश्‍यकता असते. . अंतरावर पाखाड्या बसवून त्यांवर पत्रे बसाविळे व त्यावर 
कर्धा कधी छपराच्या केच्य़ा बशवून त्यांवर पाखाड्या व माणसे चालली तरी सुद्धां ते दबत नार्हांत.हे पत्रे बहुतकरून 
वाते घाळन त्या वार्शांवर एकएक फूट भतरावर रिपा बस- | २६ इच (वा! ३२ इंच रुंदीचे व ६ पासून १० फूट लांबीचे 
वितात. व त्या रिपांवर १२ इंच १२ इंग व १॥ इंच ! असतात. २९६ इंची जे एत्रे असतात त्यांनां ८ नळ्य़ा पाड- 
जाहीच्या भाजलेल्या मातोच्य़ा फरशा किंवा शहाबादो । लेल्या असतात व ३२ इंची अप्ततात त्यांनां १॥३इंच रुंदोःच्या 
फरशा चन्यांत बसवितात ह्ागि त्यांवर ३ इंच जाडीचे, चुना | १० नळ्या पाडलल्य़ा असतात. हे पत्रे पातळांत पातळ 
व जाडी रेताे कांक्रीट करून ऱोर्कि जास्ती ढाळ असलेली । म्हणजे २४गजचे व २६हेंच रुंदोचे असले म्हणजे दर रानण 
'च्चीच तयार कएतात. अशा प्रकारच छप्पर हलके असन | फुटाउ२!॥ पॉड वजनांत भरतात ६ फुट लांबीचे पाने १६॥ 
पुष्कळ दिवस टिकर्ते, पण ते तापल्याच्य़ा योगाने उन्हाळ्यांत | पोंड भरते व॒१० फूट लांबांच पान खुमार २७॥ पोड 
त्रासदायक होत षखराज त गळण्याचाहि भभव असतो. | भरते. हांच पाने जर ३२ इच रुंदीची असलीं तर जी फुटास 
जेथ पाऊत्त फार पडतो अशा ठिकाणा छपराच्या केच्यां- । ३। पोंड वअनांत भरतात म्हणजे ६ फूट लोंबाचे पान १९॥ ी 
वर पाखाड्या ठोकन त्यावर फळय़ा जडतात. व अश फळ्या- | पोड ब१० फट छांबीचे असलप्रास २२॥ पोड भरत.ह्याच्या- 
वर जस्त चढविलेलळे पत्ने किवा कोळे घालतात. अथवा , पक्षा बाड पत्रा वापरणे झाल्य़ातत २२ गेनत्नचा, ह्याच्या पक्षा 
त्यांच्याऐवर्जा मार्फाल्टचा पातळ थर बसविलेल्या फळप्रा- | जाडो म्हूणजेर०गेजचा व ह्यपहिपक्ष) जाडा म्हृणजे १८गजचा 
बरून देतात. किंवा झी घी वर१॥ इंची फरशा सांगितल्या  ह्याच्यापेक्षां जाड पत्रे छपर!च्य़ा कामास वापरीत नाहौत 
आहेत तक्षा फरशांवर असा थर देतात । २४ गेजचे पत्ने म्हणजे अगदी हलक्या झ्हणने तात्पुरत्या 
अलोक? तिमेंट वज असवेस्टॉस नांवाचा बाखांडांसारखा । कामाठी वापरतात. कायमच्या म्हणजे पुष्कळ दिवस रिक- 
तंतुषण्य शुश्र रगाचा अदाह्य खनिन्न पदाथं भिळतो त्या | णाऱ्या कामाळा २० गेजचे पत्रे वापरण चांगल, येवल्या 
दोषटथि.. मिळून .एक दोररापासून तीन दोरापप्रत जाडीचे | जाडाचे वापरण्याची ऐपत नसेल तर निदान २२ गेजचे तरी 


स्थापत्यदात््र 


महाराष्ट्रीय क्षानकोरा. ( ल ) ३३४ 


( घरमार्थे, 


बापरंवे. १८ गेञजचे पत्रे ह २४ गेजच्या पत्र्यापेक्षां जाडीला 
नवळजवळ दुप्पट अत्ततात झहूणजे ९६ इंच रंर्दांच्या पत्र्याचे 
वजन ५ पोंड अतर्ते व ३२ इंच रुंदोच्या पञ्याचं वजन द्र 
कुटास ६) पोंड अतर्ते.हेच पत्रे २० गेजचे असल्यास अनुक्रम 
४ पोड व ५ पोंड वजन वे २२ गेजचे असल्यास अनुक्रम 
३६ १ ४ पोंड वजन अतते हे पत्ने विकत घेतांना त्यांची 
ब्ोोणत्या गेजचीं, किती लांबीची व ळिती रुंदोची कितो पानें 
एका टनांत भरतात हं पुढील कोषात दाखाविळे आहे. 
लांबी फट  रेंदो २६ इंचवे गेज 


बा क्सा“ >“ विमा 


नेबर१८, नंबर२०, नंबर२२, नंबर २३, 
र > र्ण ११६ १४० 
& हे. २७१ ८७ १००८ 
क्ळ ड्डे ५ ६९ ट्डं 
हदी ३२९ इंच व गेज 
ग ळनकािनोन हमळे 
६ ६९ ७९ ९9 ११७ 
ह . 8.1 ५९ ७३ ट्ढ 
१७ ३१७ ड़ र: ७० 


हवे पत्रे वत्तवितांना एकमेकांवर ६॥६ इंचांचा चढाव करून 
बसवावे. &हूणजे रुंदोच्य़ा बाजूळा दोन नळ्पयरांचा चढाव 
करावा व इतर चढाव घरला असतां १०० चौरस फूट छप्पर 
करण्यास सुमारे १३५ चौरस फूट पन्ने, १ पोंड शिश्ाचे 
बायंतर १॥ पोंड बुगडीबोल्ट आणि ए पोंड लञतत्त चढवि- 
लेळे एकू आणि ३ पोंड लोखंडी बोल्ट वगैरे लागतात. 

जश्तती पत्राहे कधी क्घीं छपरावर घालतात. ब त्यांचे 
बजन १४ पोंडापासून१३ पोंडांपथत असतें.परंतु ते पत्रे ओले 
अहतां दुतऱ्या कोणत्याहि धातूचा किंवा चुन्याचा संसगे 
झाला म्हणजे विद्युतप्रवाह सुरू होऊन ते कटले ज्ञातात. 


शिशाचे पत्रेहि कधी कधी छपरावर घालतात. परंतुते 
महाग असल्य़ामुळे दोन बाजूंच्या पाड्यांचे पाणी लेथ एकत्र 
होत अशा ठिकाणची करावयाची गटार व जेथ सिंतीला 
किंवा लांकडाला पाणी बिलकूल लागू नये अशा ठिकाणची 
गटार॑ शिशांच्या पक्रपरांचीं करतात. शिशावर हृवेचा किंवा 
अँलिढांचा किंवा अस्लांचा परिणाम फारसा होत नसल्यामुळे 
अशी गटार फार दिवस टिकतात. ह्या गटारांनां ४० फुटांस 
एक फूट इतका हलोप साघारण रीतीर्ने देतात. पण इतका 
ढाळ इवहणज़े १० फुटांस ४ इंच देण्याची बाव नसेल तर 
१० फुटांस निदान १ इंच तरी ढाळ दिलाच पाहिजे. ब हा 
शिंशाची गटार बसवितांना खालच्या बाजूच्या पत्प्राला सगर 
आाळूरनी आणार मिळावा म्हणून १ इंच जाडीच्या फळ्यांचे 
गटार पहिल्यानें तयार करत!त, ब त्यांवर दर चौरत फुटास 
निदान ६ पौंढ तरी वजन अरेळ इतक्या जाडीचे शि्माचे 
पन्ने अ्वबितात. अया ठिकाणी शिरवे बापराबयाचे अहेळ 


त्या ठिकाणी १८ गेजचे लोखंडी पत्रे किंव! १६ गेजचे पत्रे 
वापरतात. नन 

घरमा थ.-ऱ्यांचे, स्थूलमानाने दोन विभाग करतां 
येतात. विभाग १डाः--चुनेगच्ो किंवा माती घाळून केले. 
घाढे किंवा म्राळवद. यांनां पावसार्चे पार्णी चटकन निघून 
नाईल इतकाच ढाळ दिलेला अलतो. ब त्यांचा खालीढ 
लांकडी ब्षांगाडा एका सपाटीत केलेला असतो.विभागरराः- 
यांत केच्या घालून नज्ञरेसत येईळ इतका जास्ती ढाळ खालच्या 
हांगाझ्यास दिलेला असतो. वर नळीचे पत्रे घातलेळे 
असल्यास १५ फुटांत एक कूट इतका कमी ढाळ दिलेला 
असला तरी चालतो. कौलार असल्यास एक फुटाला ६ इंचा” 
पासुन ७ इंच इतका ढाळ द्यावा लागतो. यांपैडधी चुगेगची 
किंवा माळवद्‌ हो सोईच्या इृटीने ज्ञास्ती उपयोगी पडतात. 
कारण पाऊत नसेल तेव्हां त्याचा सामानसुमान टाकण्यास, 
बतसावग्रास, निजण्यास वगेरे उपयोग करतां येतो. परंतु दी 
छपरे फार वजनदार असल्यामुळे खालचे खांब, तुळया वगैरे 
स्नेच जास्ती जाड व भारी घालावे लागतात. ब आंत पाणी 
मुरून त्याच्या खालील लाकडे कुजलीं तर एकदम पडून 


। अपघात होण्याचा संभव असतो. खेरीज्ञ २० फुटीपेक्षा 


नाहती य.ळ्य़ाचां मोठी बहाळें मिळाबयासहि अडचण पडते. 
त्यामुळ मोठ्या गाळ्याच्या गच्च्या करावयाला बरीच अर्ढ- 
चण पडते. खेरीज मोठा गाळ! केला म्हृणजे वर घातलेली 
चुनेगश्वो किंवा घार्ब यांची ज्ञाडीहि वाढवावी लागते कारण 
अर्से केह्यावांचुन पावसाचे पाणी वहून जावयासाठी जितका 
ढाळ त्याच्या पृप्रभागास द्यावयास पाहिजे तितका तो मिळूं 
शकत नाही. या त्याच्या जडपणासुळे खालील लांकढी 
सांगाडा डास्ती भारी लांकडांचा करावा लागतो. वब त्यामुर्ळ 
त्यांनां खचहि कोलारू छपरांपेक्षां जास्ती येतो. ; 

गव्चीचे छप्पर करावयाच अतल्यात चार फुटांवर बहा€ 
घाळून त्य़ावर ३ इंच नाडीच्या ब ३ इंच रंदीच्या भशा! 
कड्या ९ इंचांपासून १२९ इंच अंतराबर बसवितात. व त्यांवर 
३ इंच जाडीचा विटांचा थर चुन्यांत बसवितात व हा थर 
तयार झाला म्हृणजे त्यावर ४ इंच जाडीची बनेगी 
करतात. हो बहाळें ७ फूट गाळ्य़ाची असल्यास ४ इंच रुंद 
व ६ इंच जाड असावा, ९ फुटांची असल्यास ५ इंच2 2४१ 
बारा फुटांची असल्यास ६ईव>९९ईच असावी. जर बह लव 
त्यावर कड्या घालावयाच्या नसल्य़ा तर नुसत्या कडयांचा 
एक फूट गाळा असल्यास ३इंच>४्हरेच च्या कडथा लागतात" 
११ फूट असह्यास इच ३ इंवाच्या लागतात. ग ध्वीच्या 
छपराचें वजन दर चौरस फुटास १०० पोंड भर्स्ते. तच 
दौलारू छप्पर असल्यास नळीची दुहेरी कोळे घातला तर 
३० पोंढांवेक्षां कमी होते. व मंगलोर कोळ घातली तरी 
१५'पोहांपेक्षांहि कमी होते. गरश्वांच्या छप्परास उन्ह'ळ्यांत & 
प्रबर उष्णता ब हिंवाळ्यांतीळ अत्युप्र थडी ह्यांच्या योगा 
तडकून माला भेगा पडतात. १ एकदां भेगा पढंट्या १ 


| 


(घरमाथे ) 


-<<>:>-:-:>>2५-२५-२>--८५५--५------*५*.- 


मद्दाराष्ट्रीय क्षानकोश. (स ) देईन 


स्थापस्थश्राऊ 


छप्पर गळावग्राच लागळे ब्हूणने ते गळगे बंद करणे फार 
कठिण जाते. छपरांचा दुतरा प्रह्धार म्हटला बहणजे कोलारू 
किंवा लोखंडी नळोचे पत्रे, किंगा ( मिळत अततोल तेथ ) 
€ढेटो घालणे हा होय, 5वा ळवा छयराला जाली ढाळ 
देऊन गवताचेद्रि छप्यर बनवितात. परतु सहूजञ ठिणगी 
उडूनह्ठि पेटण्य़ाचा झषभव फार असल्यामुळें असे छप्पर 
घाळगे फर धोक्याचे असते. खेरीज त्यांत साप, विजू, 
किडे इत्यादि राहण्यालाहि जांगा असते, पावसाने ते 


कुघ्नल्परावर वरचेवर चदलावाहे लागते. पूर्त्री नेव्हां लाख- : 
हाच्या केच्या करणे प्रचारांत नत तेव्हां लाकडाच्य़ाच केच्या , 


करीत असते. त्या कैचा २५-२६ कूट गाळय़ापर्यंत मध्ये 


एक खांत्र घालुन ब खालां बंदाच आडवट, दोन बाजूला दांन 
तीर व माझ्याला दोन वाजला से.ट घ.ळुत तिकाणी केचा 
छरोत अत्तत, २९५ फर पासुन ४० फूट ग्राळ्य़ापयत 
२ खांब घालत सध्यां लांकडी केच्या बनावतात व 
यापेक्षां मोठ्या गाळय़ाच्या केच्या करावयाच्या असल्या" 
लोखंडी कैच्य़ाच सध्यां बनावितात. केचा लांकडाच्या करा- 
बयाच्या असल्यास त्यांची लांकड काय काय मापाचा 
असावी तें पुढे दिळेल्य़ा कोटकांत ( कोटक ने. १ मध्य ) 
दाखविलं आहे... तर्ठेच केच्या लोखडी असल्यास त्यांचे 
वेगजेगळे भाग काय मापाचे असावे ह्याबददलचीहृ कोष्टक 
(कोटक नं. २) पुढे दिले भाढे.या बाबतींत इतके लक्षांत 
ठेअळें पाहिजे की केच्य़ां्य॑ शज खालच आडवट असते त्यावर 
केवीबषेरीज इतर को॥ताहि भार येतां कामा नये. या आड- 
वटांचा मापे जी दिलेली अप्ततात ता क्त केचीवर येणारा 
भर सहन करण्याइतकांच. अतताते म्हणत त्यांवर 
फळ्य़ा टाकन माळा छरणें किंवा क्षोपाळा टांगर्णे वा 
काकडी छ हि जोडणे धोक्याचे असतें. जेथ केवीच्या आड- 
बटाचा उपयोग तळईतारखाच करावयाचा अलेल त्या 
ठिकाणी तृळडंच्या मापारचेंच ते आडवट असले पाहिजे.म्डण- 
ज्ञेच त्यावर माळप़ांचा ठिवा इतर कोणत्याह प्रकारचा 
भार वाटेल त्या ठिळाणीं घालता येता. 


जप्रावेळा घराच्या चांधया कौळाराळा मिळेपरथत चढवि- 
तात त्यायेळेला दपाखी छप्पर होते व त्याच्या षळचणी 
पुढील व मागेल बाजतच हातात. कर्मी कधो ह्या चांधया 
कोळाराष्य़ावर नेऊत त्यांवर चुन्याच्या सुंढेऱ्या किंवा 
दगड बतवून त्यांच्या याजुळा कालारू यंऊन लागल अत 
करतात. भित ब कोलारूयांच्य़ा सांध्परांतन पाणी आंत शिरू 
नये म्हणून चुन्य़ांच वाटे सिंतीष्य़ा बाजूला लागून करतात 
आणि त्यांच्या  योगासथे सभितोवर पडणारे पाणाी 
झोघळून कोलांवर पडते. जर्थे चारी बाजूंला वळचर्गाचे पाणी 
पढण्यास हरकत नप्तषेळ अश्या ठिकाणीं चीपाखी छप्पर 
करतात. अशा छपराच्या चारी बाजला बळचर्णांच पाणी 
पढत. ब ह्या बळचणी व पाणपद्दया चारीहि ऐका ळे*्हळ- 


मध्येंच असतात. ब म्हणून घराच्या चारी वाःजुंच्य़ाहि मिं्ता 
सारडछ्य़ाच उंबोपर्थंत चढवाव्या जञागेतात. छप्पर दुपाखी 
असले स्हूणजे दोन्ही बाजूंच्या तांघ्यांतून शखिडकया ठेवतां 
येतात. त्यामुळे घरांत किंवा वर माळा असल्यास तेथ जास्ती 
प्रकाश घेतां ग्रेतो. छप्पर दुपाखी अतलं अगर चोपाली 
असले तरी त्याचे क्षेत्रऊळ एरूच असते. म्हणून छप्पर 


फे षि ३8. त 
क्-न्् ईश 9 ह त्रि 
>> ४8 

एव्य्व् > पक 
८ टि ्ि जं 
$ 6४.४” गक" मेक वा 
2 

> कड: 1. तड 

टू कि छि र्जे 

> ग म ". 7 

ह कृ 

शि 2. $ 6५9 

र छठ री 

यी ट्र 

क्र गड ः आ. 

& ण: 0 व्य 

७. ति 

श्र 1) ण 

्ढ ह व वट ० > 

(७॥॥७॥४॥४॥ ०० > 
*्प्ट्र क्ट 1: षि २ कळ 
9 फि ष्टा >“ 

9 ः वि 
ग्य 2. हो. हिन 
) कि 9 हश. अश तश हशा वम्श तिशी तिर्श शश 
ग) ७०८४८ ट्रे टा 
७ “हृ ८4 नि गड र) न ७. डॉक ह. आ. ल 
18 ५ ७ न हक तश 0४ 9७ एकि. हश त 9७ 2 
७ छि ७ > 
8४ प हः न क ._ 

र 100 ०-1 तीत 
क. ती वस ४... 35 ०» 0 
॥ ४ 4 
बर धिक टकर न 
कि पंयी ७0१ यि जळ. 
यि ध्ण्पूत ७ "७ 3 वका वी 
९9 ० र टि 
ट्ट. ल्या १9२ 2.7 0 य 
क ७.७ >. एट ४४. 00 तथ पकट 9० > > ४ 5 
टरफल ए.८४ 
क (1 २२ ट्ट च 
८ ८- 2 झि १:.%--1-- न.> ८ ०१ 
ऱ्य ल्य ४ >>५ ०9३5 
छं २ 
बटि ०७५ ७५ 
र. रि %: 5 ह). 
14 त्त > ०2 9» १ छु 4 3 क 
ष्ट त्र टि ष्र 
व्शा श्‌ १:७१? ज्या पी > 
0 ती गड 0४ /ल 9 णिज ७ िजि 
१७ टर ऱ्ि 

न ७ «> > वव 

फि ७ 3५२०३ >: 2: 

ट्ट क. ळू ,&” ग्र १० ७४ 

(> ब» ळक ळू. 

[1 9 टे. “व 2: >. 

१& गट ४000 > य आहे न 

ल कहे ह 

.3 >> (1. वक > पी. न 

वडी णि." शी शी... ७9», 099" 

शि ज्र ६ _ क शह "८ 

४.५ 22729 र न्त्रि्क्< 
(४. ४- ह. हर्ट त "मश 

छु क्क ७ 

शि ० *“न्ल्ट >> 


ह₹ह्थापत्यदात्त्र 


चौपाखी- केळं अततां दोन्ही बाजूंच्य़ा 
इतक्या बांधकामाची बचत होते. . 


सांध्याच्या तिकोनी- 


लोखंडी केचांचा मापे, कोष्टक नबर रे (अ) 


वरिस्थितिः--सागवानी पाखाड्यांना पाऊण इंच साग- 
वानी फळ्या जोडून त्यांवर मेगळूरी कोळे, वजन दर 
चौरस फुटांस १५ पौंड, आंगि वाऱ्याचा दाब १८ पोंड, 
शोप २ फुटांस १ फूट, टायवार क्षितिज्तमपातरळांत. 


प ल्क की: ५ र्र 
८ झह ष्ठ | जी नश रु ला नजी 
> न्न 
ह 
७ >. 
७ न > ऱ 
छि शि शन फन 
ऱ्ि ०२ «6 ७ ० 
५.) क १ 0 
क्षि [5 क 
छि । त! ७ ढ ७ ३ ट्र ल्ल 
७८५८ (८ - शः. > 
ग्* हर्ट हश 
[ ठ्टू 
य ठा 0 *] ता तच 
पल! १ प: > 
फ़ ७99२ डि. 
श्य्ट न 
श्छ जाण 
[ 2 त त ळा त्य न 
त्र 
स 6) ४ 
॥। डा ० 0 क 4 श् ऱ्ं 
घट ऱ््र | की धी ध्शँ 
| 
४-८. एिछि म्प्‌" 
ल्य »0० आहि ./ (1 ७1५ 
-्क्न ऱ् 4 स्य न > >< ्् 2 *$ 
६0. 
षः 
> ण 
| "ः् 2 प्र न 
(8 > त्ट त्ऱ > 6७ ला 
॥ "टा टा तुट 
1“. ५ ७ १ > > > 
क ल वट ऱ् 
१ > > 
त ह्शी हट न्स 
र 
|: 
तह | म९२० »]> 7१० 
श्] 
श | व > क्सा ळ्य9० >६ >& > 
प >€ >< णा ळू क्य 
भट श्या 
७.८ 5. १. 3. अ. 
| आ. हश ष्टी ठ नः यज 
[8 शक तपु% वू > 
[पैक “ह ष् की ह्य्श ल्ल नट 
ऱ्ज %-- ०, 
ि (० शी.” >. ट्र > >€ "३ 
र क > ह्ऱ > ला क... क 
नि श्र 
ह. कि 8 “क टॅ कर कु हू 


महाराष्ट्रीय शानकोश्य. (स ) ३३६ 


॥। 
। 
1 
| 
1] 


| 
1 
| 
| 
। 
| 


चश 
( घरमाथ ) 
ऱ 
जेव्हां टोलोह रुफाच्या केराच्या माड्यासाठी वापरतात 
तेव्हां ते किती टनाचे ओझें किंवा दाब सहन करूं शकेल 
त्यांची भापें.. भे 


कोष्टक॒नं.२(आ) 


टॉलोह आकार इईचांत साहूक शक्ति गाळा फुटांत 


(४ कूट ) (« कूट) (१२ कूट) 
६>९४>टे २६ टन २९ टने १६ टने 
६>३>” रेंषी तिल्येवक ह" ७ कु 
५>४>” रेड. ? ' जेर”? वेड 
५>९८३>” केळ.» कुछ २ केक 
४>८४><” कुळ ह आडे ळच 
४><३><” १७ ” १२९ ? धी. 
३>३>” १३ ” ७, ? ब च्न 
२>८२>४ गी. (226 &० च्य 
१॥१॥>५ सी. 2९ “९१७. टेर न 
१७६१६७ वेष. “”'' ७* क... 


छपराला आपल्या इकडेस फटाला ३ इंचांपासून ७ डच 
इतका ढाळ देतात. व इतका ढाळ कोलांनां किंवा स्लेटांनां 
पुरा होतो. तेच छप्पर गवताचे असेल तर ढाळ भासती 
देतात. व हा ढाळ दर फुटाश ९ हुंचांपासून १२ इंचांपयत 
देतात. ज्य़ा देशांत बफे पडते अश्या देशांत कोलांबरून 
किंवा स्लेटींवरून आकाशांतून पडणारे बर्फ घसरून जावे ह 
छपरावर भार होऊं नये म्हणून इकडच्या पेक्षां नाश्ता 
ढाळ दुतात.छपराला ढाळ जास्ती दिला म्हणजे त्याची डेंची 
वाढत. व छपराची जितका उंचो वाढेल तितको तुफानी 
वाऱ्यापासून दीड किंवा दोन फूट अंतरावर वळचणीर्चे पाणी 
पडेल अक्षा बेताने मिंतीच्या बाहेरपर्यंत छपरावरचें आच्छा” 
दन ( कोळ, पत्रा वगेरे ) घातलेलं असतें. अर्से केल्यार 
भिंतीचा व छपराच्या केचा वगेरे लांकूडकामाचा पावसा” 
पासून बचाव होतो. परतु ज्य्रा ठिकाणी पुढच्या भिंतीवर 
शोभेसाठी वरवंडी घालावयाची असेल अश्या ठिकाणी त्या 
बरवंडीच्या आंतल्या बाजूल शिशाच्या पत्र्याचे किंवा क्षिला 
चढविळेळे तिनी मार्तांचे अधवतुळाकृती नळ बसवून 
त्यांत वळचणाचे पाणी पाडून दोन्ही बाजूला काहून देतात.. 
मात्र अशा वेळा ह्या गटारांतील पाणी खालां न उतरेठ 
किंवा न गळेळ अक्षी खबरदारी घेतली पाहिजे. असे करण्यास 
या गटारांचा स्लोप चांगला दिला पाहिजे व त्यांचे सांधे 
वाण्याचा थेंबह्ि न उतरेल असे मजबूत करण्याची 
खबरदारी घेतली पाहिजे. नाहीं तर खाला भिंतीवर पाणी 
उतरून भिंतीची खराबी व्हावयाची. ब त्यावर टेकलेल्या 
केच्यांची टोके भिजून सडावयाची गीति असते. 

कच्या मिंठीवर ठेवतांना! त्यांचा व त्यांच्यावर येणारा सवे. 
छपराचा भार एकाच ठिकाणी पडूं नये म्हणून कैथ्यांच्या खाली - 
४ इंच जाडीचे.व ५॥६ इच रंदोने दोनपासून .३ फूट लांबीचे” 


(-ुएपंर ) 


'चौरस लाकडांचे तुकंडे धाळतात. किंवा दंगढाचे मोठे पाट- 
“थरेह्दि बसवितात. अर्थ केल म्हणजे तो सर्व भार मिंहीच्या 
सगळ्या शंदोवर व दोन तान फट लांबीवर षांटला जातो. अत 
कल नाहीं तर सर्व- भार एकाच बिंदुवर एकवटल्यासुळ 
भिंतीला तडा पडण्याचा संभव. असतो. कैचोचे सुय भाग 
म्हटले म्हणज्ञे ज्यावर पाखाड्या बतवितात ती छपराच्या 
ढाळाश समांतर बसविलेली दोन जाडी लांकडे होत. हद्द 
द्बोन लांकड केच्यांचामधला जो खांब असतो त्या खांबाच्या 
माथ्याजवळ त्याला दोन्ही बाजूर्नी खांचा पाडून वसविलेलीं 
असतात, .त्यांच्यावर येणाऱ्या भारानें ती घसरून जाऊं नयेत 
च |भतांना बाहर ढकलू नय झणन त्यांची खाळचा दान्हा 
तोंड आवळन धरण्यासाठी एक शाडव लांकूड घातलल 
'असर्ते. व ह्याच लांकडावर मधला खांब उभा केळला असता, 
हृे- आडषट व मधला. खांब ह्या दोहवराहे छपराच्या 
भाराच्या योगार्न तांग_ पडत असल्यामुळेंच लांकडांच्या 
ऐवर्भा लोखंडी गज घातले तरी चालतात. अशा प्रकारचा 
ताण पडल्यामुळे मघला उभा खांब खालच्या माडवटापासून 
सुटून जाऊं नथे म्हणून लोखंडाची झोळी घाठून तो खांबामध्य 
बोल्टाने वसवितात. त्याचप्रमाणे वरचा दान्हा बाजूची तिरपा! 
आडवटें घतरून जाऊं नयेत म्हणून खालच्या एका सपाटी- 
तील आडवरटाला खांच्या प!डून त्यांत बसवितात.व या दोहांचा 
सांधा जेथे संपतो त्याच्या पलीकडे निदान ९ इंचांची तरी 
माया खाळच्या आढवटाच्या दोन्हो बाजंस ठेवतात. खरीज 
जास्ती मजबुतीसाठी म्हणन लोखंडाच्या पट्टीच्या झोळया 
करून त्या दोन्ही तोंडांत बसवित[त. केचीचा गाळा जास्ती 
अप्तेल तर वरची तिरपी आडवट वांकू नयेत म्हणुन मधल्प्रा 
खांबापासन दोन तौर देतात. २५ फुटांपेक्षा जास्ती गाळा 
असेळ तर केचीच्या मधोमध एक खांब न देतां गाळ्याचे 
तीन विभाग करून दोन खांबांची फेची तयार करतात 


अशा फेच्या ८ पासन १० फुट अंतरावर बसावितात. व 
त्यांवर ३ फट अंतरावर चोरस लांकडांच्या पाखाड्या 
जडन त्यांवर उभ्या फळ्या नडतात. व नंतर त्यांवर काल 
किंबा छेचीच्या प्रत्येक सांध्यावर एक एक जाडी पाखाडी 
जड़न त्या पाखाडय़ांवर १। पासुन १॥ अंतरावर उभे वास 
जडतात ष अशा वाशांवर आडव्य़ा फळया १ त्यांवर काल 
झिंबा फठ्या बडावयाच्या नसल्यास ४४ इंच अंतरावर 
दोन इंच रुंद व अधो इंच जाड अशा रिपा जडून त्यावर 
हुहेरी नळीचा कौळ घालतात. किंवा मैंगलोरी कौले घ!ला- 
वयाची असल्यास १॥>१ इंच किंपा ९१ इंच या मापाच्या 
रिपा .एक फूट अंतरावर जडन त्यावर मेंगळोरी काले बस- 
वितात. फळा जोडून मंगलोरी कोले घततवाषराचीं असल्यास 
या रिपा १%॥ इंच या मापाच्या असल्या तरी चालहात, 
पाखाड्या, आढे, वासे हा वेगवेगळ्या गराळयाळा काय काय 
मापार्ची असावींत ह येणेप्रमाणे--- 


पघ्ाराट्रोय शानकोशा. (स ) ३३७ 


-र्ंथापत्यशासख्च्र 
| एका झेचाचि छपर 
गाळा बै. प्रिन्सिपळ प्युरिकिन्स कॉमन रिलेस 
१ रॅफ्टर डू 
आडे | 11 ण २-२९॥ २-५, 
| ३1५ डा १॥-९२ २॥-७ 
| वा | ४५ ४1५ २३ २॥-६ 
र ३1७ ५1६ ती: २॥-८ 
दोन केः्यांचे छपर 
नी | ४५ ४1५ २1३ २॥-६ 
४॥७ ४६ २1३ २॥-७ 
(व रा ४७ 1 ३४. & २९॥-७ 
ष्ट ५1६ ३४. २॥-८ 


चॉल्ठेट्सः-केचीखालां २फूट लांब व ६५४इं. लाड;पाखा- 
ड्याव आढे यांच्याखांठी १। फूट लांब ८६2३६. जाड; तरफा- 
खाला ३ फूट लांबच ८>४इंच. जाड;वळचणाीञवळ २॥>%.॥. 
जाडीची पट्टो; पानपट्टी ६ % १ इंच, रिपा ९%२॥ इंचांच्या 
४ ६च मध्यापासून मध्यापर्थंतच्या अंतरावर बसवावयाच्या. 


क्क्श्?ं 
र टॅ ट्र >>> 
जी न 
९ 
क््& ४०४ ->>-< 
& 
र ह्् चा की टर 
डि %& > क क्र 
ष्शॅ 
9 
9. २१ ग्र 
“** ३ खा 9९ ”. 
ष्ट टि प >९ १33 ् 
भू क्ट क्ग्भ 
*्ध्फॉ 
डि गढ ही: ल्न्न नोन औ 
ऱ्ी उकड 2 
कफ टका > ७ के 
टि अक. 3७. . त्रेक ठोके न्याय अ” क. 
व्न््ट प 
टि वक्ररडट्रट्ट 
“छ ४-८ > 
व ह 29. > 
७ (8 डे 
4९9. कि. 39 6 
1७१)"८ पट २७ २१ 0 २ 6 
हट हह... आ... कॉ. 2 "ब “डी 
र 
र्र > ट्र 
र क. “९ 2 द्य 
ज्र डॅश धो 
नष 
क् 
च्य ञा डर ७ तट 
ग हन 


मंगलोरा कोळे घालण असल्यास हा मार्पे अधा ते एक 
हंच छमी असली तरो चालतात. 

छप्प र.-इमारतांचं बांधकाम पुरं झाल्यावर त्यावर ञ'च्छा- 
दन म्हणन कोळ घालतात. अशा कौलाराला २५ पासून ३« 
औशांइतका म्हृणजे दर फुटाहा ६ इंचांपासून ७ इचांपयत. 
हाळ देतात. नळीचे पत्ने घातळे तर त्यांनां ४ भैशांपासून. 
५ अंशांपर्यंत म्हणजे बारापासून पंधरा फुटांस एकं 'फूढ 


श्थापंत्येशासख्र 


प्रहवाराषट्रय ज्ञानकोश. (स) ३४८ 


( छव्पश ) 


-र्‍-->>>््अड्:अ्व्व्््ड््ड्ब््व्व्््.ववकव्व्बद््ड्क्ड-त--«््व््चक्क्क्_> 


इतका कमी ढाळ देतां येतो. चुन्याची गरची केलेली 
तर तिलाहि २० फुटांत एक इतका ढाळ दिला असतां 


सयाला पाणी गळत किंवा टिपकतत नाही. मातीची धाबा 


हिवा माळवदे ह्यांनांहि इतरांच ढाळ अप्तावा. ग्ररताच्या 
छृपरांनां कोलारूपेक्षां जाह्ती म्हणजे ४५ अंशांचा ढह'ळ 
असादा. महाराष्ट्रांत थापटडी रिवा पायपोशी ढोळे वापर 
तात. ह्या कोलांच्या दोन्ही बाजूला उंच कांठ असतात 
पुढच तोंड निमुळते व मागचे तोंड रुंद असते, व हा फार 
लहान असल्यामुळें त्यांत गळती राहण्याचा संभव असतो. 
गुजरा्थत एकेरा किंवा दुहेरी नळीची कोळ वापरतात, 
ह्यांची लांबी १०1११ इंच अत्तते, व मध्यम रुंदी ३इंचव 
म्हणून एका चौरस फुटांत सुमार ११ कौल लागतात. व 
दुहेरी घालणें झाल्यास २२ कोल लागतात. ह्या दोन्ही 
प्रकारांपेक्षां बेळगांवाकढे खालच्या बाजूच कौळ लांब व चपटे 
व त्यांचे सांधे झांकणार॑ कोल नळीचं अते असते म्हणून ते 
कोलारू चांगळ होत. मंगळारी कोळे मजबूत, टिकाऊ ध 
हलकी असतात १ प्रत्येक कोल चारी बाजूने आल- 
पास्च्या कोळांत अड$ल अशा रातीच्या खोबणी व धारा 
त्याला असल्याकारणाने त्याच्यावरून ऊद वगेरे जनावरं 
गेला ”8ढिवा पाखरे बसला तरी दी जाग्यावरून हुळत नाहीत 
यामुळ दरवषींचा शाकारणांचा खर्चे वांडतो, व तां दोळ 
आकाराने मोठी असूल्याकारणानें प्रत्येक दोल१२६ईंच ते<इंच 
इतकी जाग व्यापते म्हणजे दर चोरस फुटाला १॥ फूट 
कौल पब्ते व यामुळे ही कोळे जरी महाग असतात तरी 
चांगल्या इमारतांनां हा. कोळे वापरतात. जथे नळीच्या 
कौलांचे कोलार असेळ अश्या ठिकाणी देखील मंगलोरो 
ढापेव आढे झांकण्यासाठां वापरतात. हवे ढा,पे १५ इंचांपासून 
१६ इंच लांब व १० ईच रुंद असतात. व ते एकमेकात 
गुंतण्यरासाठा त्यांनां खोबणी पाडलेल्या असतात. च त्यामुळे 
ते एकमेकांत बसाविळे व खालची धार चुन्यांत बत्तविली 
म्हणजे ही ढांप्यांची लाईन पहसा हळत नाहीं व ती एका 
सरळ रेषेत व एकसारख्या लाल रंगाची असल्याकारणाने 
सुशोभित दिसते. कोले करण्याचो माती ही विटा कर- 
ण्याच्या मातीपक्षां जास्ती चिकण अतावी लागते, व ती 
नास्ती कमवावीहि लागते. छपरावर घालण्याच्या मा्ताचोच 
खौ९स कोळे किंवा फरशा करतात. ह्या फरशा तिंधमध्ये 
१९ इंच लांब, १९६ंच दुंदव एक इंचापासून २इंच जाडीच्या 
करतात; 

शंकेरी नळीचो कौले दर चोरस फुटात तुमारे १५. 
ळागतात. त्यांचं बजन सुमारें १३०० ते १४०० पीड भरते. 
दुहेरी कोलाराजं बजन अथात ह्याच्या दुप्पट म्हणने चोरस 
फुटात २७ ते ९८ पॉड अतत. घड्या (छपरा)चे वजन द्र 
न्नारल फुटाल १०० पेड आणि लोखंडी गडरावर (बहाल) 
शेळ्या कमानीचो पक्का गब्बी केल्यात दर थोरस फुटास 
३५० वाढ इतकें बजन भरते. 


अध्येक सेगळूरी कोलाने १२॥ > ८ इंच येवढी जागा 
ब्यापिली ज्ञाते. ब यामुळे दर १०० चौरस्त फूट ळोलारास 
१५० कोळे लागतात. १००० मंग ठूरी कोलांचें वजन २॥ 
टन भरते. ही एछ गार्डीत सुमारे १५० भावतात. ही कोळे 
कोरडी असतांना सुमार ५॥ पोंड बजनांत भरतात. आणि 
पुरी भिजला असतां त्याचं वजन सुमारें ६॥ पेड भरते. 
मंगळुरा ढापे लांबीला १६ इंच असतात. आणि त्याब जन 
प्रत्येका ७॥ पौड अतर्ते. व अते १५० ढांपे गाडीत माव” 
तात. अते ढांपे सिंसेंटांट सांधे करून बसविण्यास १०० 
रनिंग फुटांस ५३ रु. पडतात. मेगळुरी कवळे भाठ्या म्हणजे 
५॥ फूट गेजच्या रेल्वे लाईनीवरून नेणें झाल्यात एका १९ 
टनी डब्यांत ४८०० पासुन ५००० क्षाऊं शकतात. 
आणि धाकट्या (मिटरगेज) गाडीतून ह्याच्या निम्याने म्हण्जे 
२५०० अथवा ६ टन एका ठ्यागर्टीत जातात. सध्यां 
(१९२५) मंगलुरी कोलांचा भाव भुंवहदत हजारी ७० ते ८” 
रुपये आणि ढांप्यांचा भाव दर शु. डा २५ रु. आहे. 

दुहेरी कोलाच्या छपरारचे आच्छा द ना 
नळा कोले १०%३॥ इंच इतक्या मापाची व॒ कठिण असून 
चांगला भाजलेला अता. त्यांत तडे वगेरे दे.प नसावेत. 
एकमेकांत ३ इंच जुवा हेऊन बत्ततील अश बसवावी, कव” 
ठार्चे थर दुहेरी अतावे. वळचणीजवळील कोळे चुन्यात 
बत्तवाबी (अशा १०० रगिंग फुटांस १३ रु. पडतांत ) किंवा 
केरडां बसवून गजमोंगळी ठाकावी. म्हणजे ती घतरूत 
खाली पडणार नाहांत.आर्ढे व काणवाशांवरची कोळे कोरडी 
बत्तवून द्रजा भर!व्या, कोळांचा उपयोग करण्यापूर्श ती. 
निदान १२ तास शेणकाह्यांत भिजत ठेवावी. रिफ! साग” 
वानी असून २)९॥ इंच या मापाच्या असाठ्य़ात. द त्या 
ठोकतांना २ इंच अंतरावर ठोकाठय़ा. ह्या कामाचा भार्व 
रिफासुष्दां कवलांस सध्यां (१९२५) १०० जोर फुटांत 
५० रु. पडतात. सते लाकडे चांगली मुरलेली ब्रम्ही सागाची 
व॑ निर्मळ रंधळेळी असावॉ. पाह्जि असेल तर त्यांत ओले 
रंग किंवा रोगण (ठह्यारनीर) लावार्वे, लाकडाने जे भाग 
बाहेर दितगार नाहांत ते साधारण साफ करावेत पण रर. 
नयेत. कैच्य़ांचे सवे तिरप्या पालवांचे सांधे, कुर्ते. आणि त्यांचीं 
भार्के बराबर कळार्शॉत. आतावी. केच्या गभापासून गरभॉ 
पर्यंत साधारण १० फुटांच्या अतरावर ठेवाव्या. व तुळयांची 
(टायवामांचां ) टाकं मितात दंगडच्या फरशीवर किवा 
लांकडाच्या ठोकळयावर टेकातीत. त्यांचे जे भाग मिर्टात 
राहतील त्यांत पातळ डामर (कोल्टर) लावावें. पाखाच्या 
जितकप्रा लांर मिळतील तितक्षप़ा असाव्या ब त्यांचे जाड 
झेवाच्या सुख्य़ वांशावर याबेतब ते तिरप्य़ा पालवांच्या सांध्याचे 
अवि. कैच्य़ा घसरू नयेत म्हणुन त्यांच्या खालच्या बाजर्श 
मुय़ वार्शांवर ठोकळ बसवावे. साधारण धासे गभेपार्तून 
गभीापर्यंत १८ इंचांपेक्षां अधिक अंतरावर असें नर्येत* 
ब मिळाल्यास थाह्यापासून बळचणीपर्यंत ळांब  अतह्यार्श 


( छप्पर |. 


बरे. ते पाखाड्यावर किंवा तोंडकड्यावर खिळे मारून पक्के 
बततवावे. कैचीला बसवावयाच्या सर्व लोखंडी पट्ट्या च बोल्ट 
खुबक केलेले असून लाल तापवून तिळाच्या तेलांत घुचकळून 
काढांधे. पडवीला (व्हरांड्याला) असं दुहेरी कोलार छप्पर 
करणें झाल्यास पडवांची रुंदी ८ फुटांपेक्षा अधिक असेल 
तर ज्या सुढ्य़ वाशांवर पाखाड्या टेकतात, ते ८ फूटांपासून 
१० फूट झअतरावर असावे. साधारण वाल्यांचे माथे सिंतीत 
लग घ ठुन तीवर टेकावे, नुसत्या भिंतीवर कधि ठेव नयेत. 
दुहेरी ोलारू छप्पर (साध्या वाशांच्या मोबदला पाखाड्या) 
ह्यांत वळचणीजवळील पाखाडी उचलून धरण्याकरितां केचा- 
तील मुख्य वाश्याच्या प्रापाचा तुकडा मुख्य वाशांस व टाय- 
बामास बोल्टांनी जोडून मुख्य धासा वळचणीपर्यंत लांब- 
वितात. मुख्य वाश्यावर ३॥>५॥ इंच या मापाच्या पाखाड्या 
गर्भापासून गर्भाप्येत ३ कूट अंतरावर श्ताधारण 
पाखाह्य़.प्रमाणंच ठेवतात. पाखाड्यांची लांबी निदान 
केच्य़ांच्या मधील 'अतराच्या दुप्पट असावी. पाखाड्यांवर 
पाऊण इंच जाडीचे सागवानी तक्ते खोबणदात्यांचे 
सांधे करून आढ्यापासून वळंचणीपर्थंत बसवावे. तकःयांवर 
नेहमीच्या पध्दतीप्रमाणे ढोळं घालावा. मित येईल तेथे 
तक्ते न घालतां या जागेवरील कोले चन्यांत बसवावी. 
म्हणजे ती घसरणार नाहीत. वाटेल तर पाखाड्या गर्भापातून 
गेर्भापर्थेत २ फूट अंतरावर बसवाव्या. व त्यांचा सार्पे 
३॥>४॥ इंच असावी. परंतु असल्या छपराप्त खर्च ३ फुटांवर 
पाखाड्या असलेल्या छपरांहून छधिक लागतो. 
इलहुई केलेल्या नळीच्या लोखंडी पत्र्याचे आच्छादनः--- 
यांस जस्ताची कल्हहे केलेले नळीचे लोखंडी पत्रे निकोप 
व बळकट असून २० ते १८ खेखचे असावे. त्यांवरील 
बत्ती कल्हई घासून गेलेली नसावी. 
छपरावर डामर लाःर्णेः--पाखाड्यांनां किंवा वाशांनां 
वेरून ठोकलेह्या फळ्यांच्या वरच्या पृष्टभागास खडे 
हापर वितळत लावतात. व ते घट्ट झाले नाही 
तोंच त्यावर जुन्या ताडपत्र्यांच्या बाजू ब त्यांची टोके 
एकमेकांवर पाणी खाली न गळेळ अर्शी चढवून 
वावो. नंतर खडे डामर व पातळ डामर यांचे मिश्रण 
ऊने करूत या मिश्रणाचा एक हात ताढपत्र्यांच्या पृष्ट- 
भागापर द्यावा. मिश्रण लावतांना चांगल पसरून घोटून 
रावावे, गटारास १० फुटांस १ इंच इतका तरी निदान 
1ळ अत्तावा, सवड असेल तर अधिक दिल्यास चालेल 
पन्हेळ करतांना वाश्यांवर तक्ते बसण्यासाठी कांह व्यवस्था 
हेने त्यावर तकत्यांचा पन्हळ बसवितात. पन्हळाची 
श्दे तळांत प हचांहून क्मो झसृ नये. ब ४ प्रत्यक 
वागत त्याचा भोग कोलांखाठीा १९ ४च जावा. १ 


ख७ 


त्यावर 


१ 


शिशाच्या प्यायचे अथवा १८ किंवा १९ गेजच्या ल्स्ती 
प्यारचे कवा एकपोडदांश इंच ळोखंडो बः्हई केलेल्या 
९30) 


दर चोरस फुटास ६ पौंड वजन भरल अशा 


वरहराषट्रीय शानकोछ. (स ) ३३९. 


स्थापत्यशोस्त्र 


पत्र्याचे विवक्षित आकाराचे आच्छादन करून बसवार्वे. 
शिद्ाचे पन्ने बसवितांनां तांब्याचे खिळे वापरावे. शिशाचे 
अस्ती किंवा लोखंडी पत्रे बसतविण्यापूर्वी पन्हळ!च्या तक्षत्यांस 
डामर लावांव.. अज्ञा शिज्ञाच्या पत्र्याच्या गटारांचा भाव 
द्र रनिंग फुटांत ६॥ रु. व लोखंडी पत्र्याचे केल्यास २ 
रनिंग फुटास. १२ रु. पडतात. तीत पाणी पडलें असतां तं 
भित ब छपर यांच्या सांधांतून खाली पडूं नये म्हणून छप- 
राच्या वरच्या बाजूस भिंतीत पत्रा बसवितात. व त्याची 
बाहेरची बालू बांकदून खाढील कोलांवर किंवा पन्हळांत 
पडेल अशी व्यवस्था करतात. ह्याकरितां शिशाचा पन्ना 
दर चोरस फुटास ५ पॉड वजन भरेल असा किंवा १८ 
ग्रबाचा जस्ती पत्रा सिंत बांधतांना तांत घाळतात. किंबा 
भिंतींत ३ इंच खांचा घेऊन त्यांत आकड्यांनीं व पोर्ड- 
ल॑ंट सिमॅटांनीां बसवितात. असे केल्यानें भिंतीवरोल पाणी 
या पत्र्यावरून छपरावर पडेल. रुफाच्या गटाराचे पाणी 
काढून देण्याचे नळ लोखंडी पत्र्याच्या चांगल्या गोल नळ्या 
करून त्यांच्या बाज रिब्हेंटानें अशा नोडतात की, रिव्हेटा- 
पासून नळीच्या पत्र्याची कड पांचअष्टमांश इंच अंतरावर 
राहावी. निरनिराळ्या नळ्यांची शेवटे एझमेकांस चांगला 
खेटून बसवार्वात. व त्यासर्भावती त्याच प्रकारच्या पत्र्याची 
६ इंच लोबीची विडी षसवावो. नळ भिंतीस लागून 
बसण्यासाठी अर्धवतुळाकार छोबळा करून त्यांच्या बाजू ६ 
इंच लांबीच्या खिळ्यांनी भिंतीत ठोकाव्या. नळ्यांच्या 
सांध्यांतून पाणी न गळेल असें करावं. पत्ने वल्हई केलेले 
नसल्यास नळ्यांच्या आंतील व बाहेरांळ अंगास रंगाचे ३ 
हात द्यावे. 


पत्र्यांचीं टोके एकमेकांवर ६ इंच चढवून बसवावी. व 
त्यांच्या लांबांच्या बाजूस दोन नळ्या एकमेकांवर याव्या. 
पत्रे बसदीतांना उताराच्या वरच्या बाजुच्या पत्र्यांची टोके 
खालच्या बाजूरू्डील पत्र्यावर ६ इंच यावा. पर्त्र्यांनां 
रिव्हेटासाठी भोके सामत्याने खालच्या शजूवहून वरच्या 
बाजूकडे पाडावी. छिनीनें अगर पोगरारने पाडूं नये. भोंक 
पत्र्याच्या लांबीच्या बाजूस ९ इंच अंतरावर असाढीत. 
व तों त्यांच्या रुंदीच्या बाजूत एक टाकून एका नळांत 
असावी. व वरील प्रमाणे पत्रे कल्हई केलेल्या रिव्हे- 
टाने व शिशाच्या सुक्‍या चाक्‍्यांनी लुडल्यावर लुडलेळे 
पत्ने पाखाड्यांवर चढवून कल्हई केलेल्या लोखंडी स्क्रुनी ब 
चाक्यांनीं अथवा बोल्टांनीं (सफेत्याच्या ओल्या रंगांत बुव- 
कळून ) बसवावेत. धोल्ट एका सरळ रेषेंत सारखे ५ फूट 
अंतरावर पाखाड्यांबर मारावे. रिव्हेट किंवा बोल्टाकरितां ली 
पत्र्यालळा भोके पाडावयाची तो सवे पत्र्यांतील नळयांच्या 
झाल्यावर (उंच भागावर) सामत्यानें पाडलेली अतावी. 
बॉशर, बोहट सुध्दां बसविण्याची मजुरी १०० चोरस फुटांत 
१३ रुपये पडते. 


स्थापत्यशास्त्र 


महाराष्ट्रीय शानकोष्ठा. ( सख ) ३४० 


आढे व कोनवाशांबरीळ पत्रे अस्तार्चे असून ते २० ' 


गेमये असावे. आणि ते नळीच्या पत्र्यावर १ फुटाचा 
वढाव करून बसवून टढिव्हेंटांनी व बोल्टांनी 
करावे. ह्याचा भाव सध्यां (१९२५) १०० रनिंग फुटांस १३ 
हये आहे. ओट्यावर असलेल्या पडवीत जेर्थे पत्र्याच्या 
खालच्या बाजूल वारा जाण्याचा संभव असतो अद्य ठिकणी 
पडय़ावर दोन > पाव इंची लोखंडी पट्टी घाढून तोतून 
पाखाड्यांत बोल्ट घालावे. व पाखाड्या बोल्टांनीं बांधकामात 
किंवा खांबांस पक्क्या जोडाव्या, 

कल्हई केलेल्य़ा नळीच्या लोखंडी पत्र्याचे छप्पर २०गेजर्चे 
असावे. अद्या छपरांनां केच्या व पाखाड्या हलक्या मापाच्या 
पुरतात. यांत पाखाड्या गभभीपासून गर्भापयेत ३फूट अंतर[द 
ठेऊून त्यांवर नळाचे पत्रे ठोकावे. पत्र्याच्या टोकाकडील 
सांधे पाखाड्यांवर यावे. पत्र्यांची टोके ३इंच केलेल्या लोखंडी 
स्कर्नी ब चाक्याची बसवावी. स्क्रू ६ इंच अंतरावर असावेत. 
अध्यी इंच जाडीचे सागवानी तक्ते खोबणदात्यांच्या सांध्यांना 
जोडून पाखाढ्यांच्या खालच्या अंगास आढ्यापासून भिंतो- 
पर्यत स्कूर्नी बततवावे. म्हृणओे तक्ते ब पत्र्यांमध्ये हवा खेळण्या- 
ळरतां पाखांड्याच्या जाडीची जागा रष्ठाते. पत्र्यार्थ छप्पर 
असलें म्हणजे बहुतेक व्रांतागमनिर्गममार्गा( 6६टिलेटर)वा 
उपयोग करतात. अशा वेळां त्यांच्या बाजूह जा दोन आढी 

५ न्ती क्य ची क्र 

असतात तेथपर्यंतच तक्ते मारतात. व दोन आढ्यामधील 
जागत कह्दई केलेल्या तारेची जाळी बसवितात. जेथें अर्स 
करीत नाहांत तेर्थे आढ्याजडअळील दोन्ही बाजूंच्या तकत्यास 
१ ईंच व्यासाची भोंक पाडतात. म्हणजे नळीचे पत्रे व 
आढ्यांवरच्या साध्या पत्र्यांमधूत हवा खेळण्यांत जागा 
राहाते. त्याचप्रमाणे मिंतीजवळील तकत्यांश्त १ इंच व्यासाची 
भोके पाडावी. ग्हणजे तक्ते व पत्ने यांच्या मध्ये हवा 
जाण्यायेण्याचा माग होतो. ह्याचा भाव सध्यां (१९२५) 
१०० चोरत फुटांस ७८ रुपये. व पत्रे आणि एकेरी कोले 
घातली तर सध्यां (१९२५) ८० रुपये पडतात. वळचणी- 
जषळ गटार असाव. 

मैंगलोरी कोलांधे छारः-ऱह्यांत १>%१॥॥इंच या मापाच्या 
रिफा , गर्भापासून गभोपर्येत १२॥ इंच अंतरावर 
मारून त्यांवर ळोळं काटकोनांत ठेवतात. झाढें व कोण- 
बाशांवरील कोळ चुन्यांत बसवितात. ही एकमेकांस अस- 
णाऱ्या खाच्यांत बसवून सवे वाशांशी समांतर बहतवावी, 
बुळचणीजत्रळोल कोलांच्टा खालच्य़ा बाजुस जो खोबण 
अमते तिच्या खाला कौलांचा उतार सारख! रहावा म्हणन 
बाकीच्या रिंफापेक्षां अधिक जाढोच्या रिफा तत बयो. 
जेथे तुफान वारा असण्याचा संभव असेल अश्या ठिकाणी 
वळचणींजत्रळील छोलांची टोके खिळे मारून पक्का बत 
9 किंवा पानपद्द वर्चय़ा रिफास तारेने बांधावी. 
पकतात... बळयोंदाडे करातील वाहावी रर 

धाशांवर २9<अर्धा 


पक्के . 


( छप्पर-घाब ) 
---ननाक1---::::मूमामांपाापापपप्नम्न्न्नन्च्च्चछ 
इच म्रापाच्या रिफा ३ इंच अंतरावर भारतात. ब त्यावर 
५ >५ > अर्धा इंच मापाची चौकोनी चपटी छोळें ( चदर 
बिल्ला ) त्यांच्या बाजू घासून सफेतीच्या साधारण चुन्यांत 
भिजवून मळलेल्या चुन्यांत बसवितात. चपट्या कोळांवर 
अर्धा इंच जाडीचा चुन्याचा गिलावा करून १४>९५१ दच 
मापाची नळीची कोडें चुन्यांत बसवितात. ह्याचा भाव सेध्यां 
(१९२५) १०० चौरस फुटास ३४ रु. आहे. 

धार्बे.--माळवद किंवा धाबे करणं झाल्यात ६ फूट अँंत- 
रावर तुळ्या घालुन त्यांवर ३३ इंच मापाच्या कड्या एक 
एक फूट अंतरावर ( मध्यापासून मध्यापर्यंत ) घालतात. 
त्यावर फळ्य़ांचे तुकडे किवा रिफाड किंवा किळच्या ठोकून 
त्याच्यांवर ६ इंवापासून ९ ईच आडीवा मातीचा थर 
घालतात. ही माती फार चिकण असतां कामा नये किंवा 
कार रेताळाह्ि अर्थ नये. म्हणजे क्षाधारण विटांनां जशा 
प्रहारची वापरतात तझ्शा प्रकारची असावी, व ती चांगढी 
कमाजून घालावी, ज्या ठिकाणी १1१ फूट लांबाच्या विटा 
मिळतात त्या ठिकाणी फळ्य़ांच्या किंवा किलच्याच्या ऐ१* 
अश्या विटा वापरतात. व सिंधमर्ध्ये अशा घाब्य़ांच्यासाठी १३ 
इंच लांब व १२ इंच रुंद व १॥ इंच जाडी अशा, मातीच्या 
फरशा भाजून तयार करतात व त्या वापरतात. ह्या विटाच 
क्रिवा फरक्यांचे साधे चुन्यांत बसवितात. व भग त्यावर 
९ इंच जाडीचा भाताचा थर घालतात. या मारतात थोडो 
ल॑ दह्ठि घालण्याचा प्रवात आहे. अशा मातांच्या घाडय़ाच 
चांगला स्लोप किंवा ढाळ दिला पाहिने. हा ढाळ २० फुटांत 
१ फूट इतका असला म्हृणजे पाणी ताबडतोब निघून *. 
ब॒ गळत नाही. 

जेव्हां माळवदाच्या ऐवजी चुन्य्राची पक्की गच्ची कराव” 
याची अतेळ तेव्हां खालचे डांकूडकाम ज्यास्यी मजबूत 
करतात. आणि त्यावर विटांच्या एक थराऐवजी दोन र 
घालतात. हे दोन्हा थर पुष्कळ चुना वापरून च'्गळे घात९ 
पाहिजेत. त्यात पोकळ साधा कोठाहि र्‌द्वातां उपयोगी नाह 
याविटांच्या थरावर ३ पासून ६ ईंच जाडीचे कलांच्या व्‌ 
ड्याचे अथवा विटांच्या फोडलेल्या बारीक तुकड्यांचे किडा 
जाडी रेतांचें कांक्रीट घाळून वरचा भांग अगदी गुळगुटीरत 
क*तात व ह्यलाहि २० फुटांत १ फूट इतडा स्लोप द्डि 
म्हणने पाणी झटकन निघून ज्ञाते ज्या ठिकाणा १ ह: 
किवा १॥ ईंच जाडीच्या फरशा मिळत असतील त्या ठिक! 
विटांच्या एवजी अद्या ज्ञातींच्या फरशा वापरतात. व 
त्यांवर ६ ईंच जाडोचें कांक्रीट घालतात. ह्या कांक्रीटांत 
घालावयाचे खडीचे, कौलांचे अथष विटांचे तुकडे असावे" 
निदान चार तासपर्यंत तरी पाण्यांत भिजवून ठेवलेल्य । 
अशा तुकष्यांच्या १०० घनफुट.त ५० घनफूट मळडेली. 
चुना घालून तो चांगला कालवून त॑ कांक्रीट फरशांबर ६ डव 
जाड पसरा. हे काँक्रॅट २० फुटांत १ फूट इतका ढा 
त्याच्या बरच्या पृष्टभांगास येईळ अशा बेताने घालाव वि 


( छष्पर-घाबे ) 


६ हूंच ब्यासाठ्य़ा! लहान धु शसान ठाकून दबत ५ ६इच | पा 


होई तेथपर्यंत घमतारवे स्हणजे तं बरेंच घट्ट होईल व त्यान 
तर ते थापाने ठोकावयासाठी शक्ष्य तितक ज्ञास्त मजुर 
एडदम लावन एका टोकापासून दुसऱ्या टाकापयत 
तिथारो थापीने किंवा ठोकणीर्न दिवसभर ठोकोंत बतावयात 
हांधार्बे. हे ठोकणीच काम चाललं असतां एका पिपांत ३ 
शेर गळ व २ शेर बेलकळाचा गीर कालवून त पाणी वरच- 
व( शिर्पात र!हावे. अशा रीतीनें तीन दिवस ठांकल अतेता 
बरचा प्रभाग अगदी कटिण होतो व थार्पाच्या धारचा 
आघात वेगप्रेगळ्या वेळी निरनिराळप्रा दिरीन झाल्या कार 
णार्ने सवे पष्टभाग गुळगुळांत व इतका मजबूत हाता का, 
'त्यावर कोणत्याहि ठिझाणी थार्पाचा आघात कला अत्तता 
त्या पष्टमागावर चरा झिंवा रेषा वठूं शकते नाहूत. आ।णि 
ठोकण्याने बराच चना वर येतो व असा वर आलळा चुना 
क-.णीर्ने पाणी टाकून घासले असतां अगद गुळगुळांत हाता 
च मंतर त्याला अस्तरगारी करण्याची जरूर पडत नाह 
अशा रातोर्ने काम केलं असतां गच्ची गळण्याचा भीति 
राहुत नाही. ज्या ठकाण लोखंडी बहाळ कवा तुळव्ट 
असतोल त्या ठिकाणीं अतिशय उष्गता ब आतेदाय थंडी 
यांच्या योगाने त्यांची लांबी कमीज्यास्ती झाल्यामुळे 
भितीच्या सांध्यावर तडा पडण्याचा मात्र लभव असतां. पण 
अशा तडा, बेलतेलांत कळीचुना व रतो. यांच्या मिशा 
णाने भ&न कढल्या अकतां त्यांतन पाणा उतरण्याचा सभव 
हार्त नाही, गर्च्चाचे काम चांगल गुळगु ठीत झाल म्हणज 
ते दमड अततां त्यावर दोन ईंच जाडीचा रतांचा अथवा 
मातीचा थर घालतात व त्यावर गवती चटया घाळून छिवा 
वरील भाग पुढील पावसाळ्य़ापर्यंत नेहमो. ओला राहोछ 
इतक पाणी शिपडीत रहातात. 
छपरे:--कौोलारांनां २६ ते २७ अशांचा म्हणजे एक 
फुटास ६ इंचांचा स्ळोप वा ढाळ देतात. व स्लेटी वाप- 
रल्यास त्यांना २२" पसन २३२ अंशांपर्यंत म्हणने १ फुटास 
४॥ पासन ७ इंच इतका ह्लाोप अनुक्रम माठ्या 
आकाराच्या व लहान आकारांच्या स्लटांच्या छपरास दतात. 
बापरावयाच्या स्लेटी जर पाव इंच जाढीच्य़ा, २० $च 
लांबीच्या असल्या तर ६-६ इंच अंतरावर ( मध्यापासून 
सध्यापर्थंत ) रिपा असवाव्य़ा लागतात. या रिपा २२१ 
इंच या प्रापाच्या असतात. व त्या खिळ्य़रानी खालील 
वाशांनां बसावेलेल्या असतात. स्लेटांचा आक! २४५९१२६ईत 
किंवा १२१६१० इंच असा साधारण रीतीर्ने असतो. व त्या 
१२ इंचांपेक्षां कमो लांबांच्या वापरु नयेत. त्यांची जाडी 
पाव इंचापेक्षा जास्ती नतावी व एकषष्टांश इंचापेक्षा कला 
नसावी. या स्लेटी बसधितांना दरएक स्लेटोला मधामध 
भाक पाडून१॥ हच लांबीच्या जस्ताचा मुलामा चढाविदल्या 
खिळ्य़ानी रिपा बषतावितात. या खिळ्य़ांचे माथे स्लेटींच्या 
माथ्मांच्या बर न येतील अले बसवाबे. अस करण्यास 


महाराषट्रोथ शानबोशा. ( खर) रेडर 


स्थापत्य शास्त्र 


हेल्यार्न सामत्यानें खिळप्राच्या जाडीचे भाळ पाडून त पोग- 
रामे वरच्या बाजला संद करतात, म्हणजे खिळ्य़ांवा माथा! 
आंत दवन दत्ता. या यदच्या वरचा थर बत्तावेञांना त्याच्या 
निम्या रुंदोवी सांघमांड करून स्लेटी बततावंतात. व ततर 
राहि थर अशाच रोतींची हांधमोड करून बताषितात. अस 
करतांना स्लेटी जर २० इंड लांबोच्या आलल्या तर प्रत्य 
दीचा माथा कोणल्याना कोणत्या तरी रिपच्या मधामध येता 
व या रिपा ६-६ इंच अंतरावर असल्याकारणानं एक स्लट 
तीन रिपांवर येते. आणि दरएक रिपेवर एक एक  स्लेटीचा 
माथा येत अस्ल्याझारणानें कोणत्याहि ठिकाणी तान ल्लेटी- 
पेक्षां कमी जाडी येत नाही. अशा रीतीने स्लेटांचे आडचे 
सांधे ३ थरावर येतात. व उभे सांधे खालच्या व वरच्या 
स्लेटींच्या मधोमध आणतात. अशा प्रकारच्या छपरांचे 
आढे जस्ती पत्र्याने झांकतात. 

गवती छपरेः---सर्व प्रहारच्या छपरांमध्य्रे गवताचे छप्पर 
वापरल्या इमारतीची आंतली बाजु थेड राहते. हें करतांना 
खालच्या बाजला बांबूच्या चिरलेल्या कांबीची साटी तयार 
करून तीवर लांब सरक्टाचे २-३ इच जाढान २९ थर व 
त्य'वर डोंगरी गढत बांधन वर पडलेल पाणी झटकन निघून 
ज्ञाइल अश्या रीतीने रचतात. हा प्रत्येक थर ९-९ इंच 
झतरावर बांवंच्या चिपांनां दोरीने बांधून भजबत करतात. 
हं गवत लांब असून न मोडता वांकणार॑ व लांब सडक असाव 
लागते. अशा छपरारचे खालच्या बाजून लांकूडकाल म्हणज 
गोल लागतानी आढे, केळका पाखाड्या २२३ फूट भतरावर 
बसविलेले वांते वगेरे कौलारासारखच घालतात. व छप्पर 
उडन जाऊं, नये म्हणून तयार केलेली साटो खालच्या 
पाखाड्या, वांसे बगेरेस दोऱ्यांनी बांधून टाकतात. अशा 
छपरांनां फुटा" नऊ इंच इतका ढाळ देतात. अर्शी छपर्रे 
आंतन किंवा बाहेरून ठिणग्या उडाल्यान पंटण्याजागा अस- 
ल्यामुळे कायमच्या इमारतोलाठां वापरतां ग्रेत नाहींत. 
खेरीज ती दुतऱ्य़ा इमारतीच्या जंवळाह बांधतां उपयोगी 
नादात. 

ज्ञथ थडी जास्ती असते अशा प्रदेशांतून निजाबलावयाची 
जागा गरम रहावी म्हणून भिंतीतून आगट्या बत्तविलेल्या 
असतात व अका आमद्यांतून दगडी कोळपे किंवा लांकड 
जळत ठेवतात. व त्यामुळे इमारतीच्या आंतोल. बाजूची 
हवा तापते व त्यासुळे घरांत ऊब राहते. एण अश्या आगरटी- 
ताळ घर व जळणाऱ्या लाँकडांपासून किंवा कोळशांपासून 
उत्पन्न होणारा कबोम्ळ इमारतीत राहता उपयांगी नाही 
येवळ्याकरितां घर व ही खराब विषारी हेवा बाहेर निघून 
न्ञाण्यासाठी अगदा वरच धुराडे बनवितात. ब त्याचा 
सिंतोत बत्तवावयाचा नळ छपर'च्या वर निसून जाइल 
इतका उंच बांधून घेतात ब त्या नळाच्या चारा बाजला भक 
ठेवन वरचा साथा झांकून घेतात. हणजे पाऊत पडत 
असला तरा पाणी आंते न थेता धूर जाऊ शकतो. हा नळ 


ख्थापत्यशास्त्र 


खुमारे 4 चोरत फूटे क्षेत्रफळाचा असाव व त्याच्या आंतल्या 
बाजुला चुन्याची अस्तरगारी करतांना त्या चुन्यांत गाईच 
शेण घालतात. अस गार्ईर्चे शेण मिसळून दयार केलेला चुना 
घुराड्याच्या बाजूच्या दीटका!माला धरून राहतो, क्षरून पडंत 
नाही. असे न केळं व नुसताच चुना वापरला तर उष्णतेच्य़ा 
योगानें त्याचे कळपे सुटतात. 
अदाह्य किंवा पक्का गच्च्याः--अलीकडेस लोखंडी 
झिंवा पोलादी बहाळ मिळावयास लागल्यापासून अशा 
गच्या करणे सोपं झाळे भाहे. त्याच्या पूर्वी लद्दांन ळह्वान 
गाळ्य़ांच्याच गच्च्या कराव्य़ा लागत. दह! फुर गाळ्या- 
पर्यंत अशा गच्च्या करावयासाठी विटांच्या किंत्र कांक्रोर 
टच्या कसानी करून दर दोन कमसादींतळा मधला भाग 
कांक्रीटनें भरून काढून १०-१० फूट गाळय़ांच्या एडाला 
एक लागून चाटेल तितक्या कोठ्या बांधतां येत भसत. 
अशा कमानीची जाडी माथ्याजवळ ६ इंच व तळाशी ९ 
इंच इतकी ठेवीत असत. पण आतां २०-४० फूट लांबीर्ची 
ठोखंडी बहार्ठे मिळत असल्याकारणानं एवढ्या गाळ्य़ाच्याह्ि 
गच्च्या करता येतात. अद्या गन्च्या करतांना बहाळावरून 
एर्क एक फूट अतरावर लोखंडीच कड्या घाठून अशा कड्या” 
वर १॥ इंच जाडीच्या फरक्ा घालतात. त्या फरशांवर 
६ इंच जाडीचे कांक्रट घःलून गच्ची करतां येते. अशा 
गच्च्यांनां ढाळ द्यावयाचा तो तितक्या स्लोपांत कड्या 
बहवून देतां थेतो. ह्याच कड्या मोठ्या नाडीच्या २ पातून 
३ फूट अतरावर घातल्या असतां व एका कडीपासून दुसऱ्या 
कडीपरीत ३-४ इंच उंचीच्या अर्ध्या विटेच्या कमानी झवि 
क्षांक्राटच्या कमानी करून त्यांचा वरचा पृष्ठभाग सारखा 
करून वेऊन गच्ची सारखी करतां येते. किंवा बह्ालांवर 
लोखडी जाळी (एक्तपौडेड मेटल) पसरून किंवा लोखंडी 
संळय़ा पसरून किंवा हे त्वे कास ३-४ इंच जाडीच्या 
शिंमट कांक्रःटांत सर्वे आाजूनी आंते दवून जाईल अशा रीतीनें 
करून सिंमैट कांक्रेटची गच्ची तयार करतां येते. वापरा. 
बयाच्या जाळीची बाडी वाढविली व सळ्या जास्ती नाढीच्या 
ब जवळजवळ घातल्या असतां व सिमेंट कांक्रटची नाडीहि 
५-६ इंच केली असतां आडव्या कड्यांची जरूर लागत 
नाह. नुत्तत्या बह्यालांवरच काल भागते. 
लोखंड जरी अदाह्य आहे तरी इमारतींत सांठविलेलें 
सामान पेटळें भततां लोंखडी बह्वाले तापून लाल होण्याचा 
संभव अतततो व अस झाळे म्हणजे ती थंड असतां त्यांची 
मजबुती किंवा भार सहन करण्याची जाके जितकी असते 
त्यापेक्षां पुष्द्ळच कमी होते. म्हणून साधारण रीतीर्ने 
गच्च्चीचा धंगेरे जो भार ती लद्दज सहन कह शकतात 
तोच भार सहन करावय्रास ती. ढाल झाली असतां त्यांच्यांत 
शक्ति रहात नाही व तेवढ्याच भारान ती वांकतात व पड. 
तात. होऊ नये ब आग लागली असतांहि इमारत सुराक्षित 
हाबी अक्षी इच्छा अलल्यास कोणतेंहि ळोखडी काम उघढं 


मद्दाराष्ट्रीय शानव्होश. (स ) २४२ 


पनपपपममिािमिमिममािमप्पपममििप्नकमम्प्फ्प्ननकनननच्त्ा 


ू हड नयाय] यामा 
ळक 


बसवून ह्या पट्ट्यांची टोके शेवटच्या भाड्या 


' तुळयांच्या 


( अदाहा-गर्खर्चा ) 


ल्य 


राहत्तां उपयोगी नाहो. त्यांवर निदान १॥ पासून २ इंच 
जाडीचा तिमट कांक्रीटचा थर पाहजे. व यामुळे जरी हॉ. 
बहाळें त्यांच्या नेहमीच्या ग' आकाराच्या असतात. तरी. 
त्यांच्या भोवती होखडाची जाळी वेष्ठन तिच्या आधाराने, 
सिमट डांक्रेटमर्ध्ये ती सवे बाजुने गढून जातील अशा रातीने 
त्यांच्या बाहेरून फळय़रांची तात्युरती पेंटी करून लिंभट 
कांक्रीटर्ने भरून काढतात. हवी पेटी काढल्यावर ती एरवीच्या 
लाकडी बहाळांप्रमाणे चौरस, चब मारलेली अथवा गोळची 
मारळेली दिसतील अर्शी करतां येतात. 

छ प्प र, ( जुन्याची गच्ची ).--लाकडाच्या चरोदावर 
६३>१ इंच ह्या नमुन्याच्या चांगल्या भाजलेल्या विटांचा 
१ थर कणरेबेत घाळावा. व त्यावर विटांच्या तुकड्यांचे 
केललं कांक्रीट ३ इंच जाडीच घ!लन लांकडाच्या चोपणीर्न. 
चांगळू चोपार्वे. आणि चुन्याचे पाणी शिपून ते ओढे ठंव'वॅ. 
कांक्रीट बळकट झालें म्हणजे त्यावर चपट्या कौलांचे 
थर सांधमोड करून सुरकीच्या चुन्य़ांत किंवा सिमेंटांत 
वस्तवावे. कौळं बसविण्यापू्दी पाण्यांत चांगळी मिजबावी- 
दौोलांच्या थरावर चुन्याचा गिलावा करून त्याचा पृष्ठभाग 
चांगला घोंटावा किंवा गिलाव्यःच्य पहिल्या चटावर पातळ 
डामर ( कोल्टार ) १ वाळूर्जे मिश्रण छन करून त्याची 
पातळ चट देऊन लांकडाच्या रंघ्यार्ने रंघाव, वरील च्वट 
घट्ट बहली म्हणजे तीवर सफेतीचे दोन हात द्यावे. ह्यांच! 
भाव सध्यां ( १९२५ ) दर शभर फुटांस ११६ २. आहे. 

कमानीची गच्चीः--ह्यांत भिंतीवर माठीव चौरस दगडाच 
ठोकळे बसवून त्यांवर रोव्हृस्टीळ, बहार्ठे, हॉ. ४ ते ७५८ 
अंतरांवर बसवितात. व ह्या लोखंडी . बहालांनां झोल्यी 
शंदरी रंगाचा एक हात देतात. व हो .बहालें जञाग्यार्छरन 
हळू नयेत म्हणून १॥ इंज ते तानअट्टमांश इंच लोखंडाच्या. 
पट्टया त्यांच्या माथ्यावर बसवितात. आणि त्यांतून रि६८ 

मिंदीच्या 
माथ्यावर बसवितात व कोनलोद्दांत (डंगल झयने ) १९, 
मारून खिळवून टाकतात. ' इमारतीच्या .सिंती शि 
झाथ्याच्या बांधणीच्या साघणीत आठी 
त्यांत कमानीचा भाग ६ इंद आण्याकारितां जागा सोडा! ' 
ळमान बांधीत. अलतात ती सेंभ!ळून घरण्याकरण्याकरिती, 
तुळयांमर्ध्ये आंब्यांची अगर कोणत्याहि रायवळ ला 
३ इंच लाडीची कलबुर्ते ( संटरांग्ज ) तयार करून ५ & 
अतरावर ठेवून त्यावर बांबूच्या अथवा देशी सागवानाच्या 
रिपा १ इंच अंतरावर माराव्या व त्यावर बांबूचे त्हे पस 
वर मादीचा गिलावा डून विवक्षित त्रिज्शची ब्ठुळखंडाडा( 


बरोवर तयार करावी व यावर कमान बांधावी, कमानी र 


र. च क. 6: ज्र ची 1 
विटा चुनेग'च्चीच्या विरांप्रमाणेंच असाव्या. कमानीचा ज्ञा 


६ इंच असून शर ( चढ ) गाळ्याच्या एकझष्टमांश पश] 
एकदशांशापर्यंत अस्ताचा, कमान फिरविल्यावर २ र्किबां 
दिवसानी तिच्या पायंथ्याजबळीलळ भिंत ( स्टंडाक वि 


कड [च । 


पया 


( चोळर्च; गच्ची) 


महाराष्ट्रीय हानकोश. (ल ) ३४३ 


ख्थारत्यशष्त्र 


२० 0? 00पपीटी टपाफाणीप>ा्ाटशिटिशिटॉशिशिशिशिश0ेणीप)?१णा00 7007 
:टॅलप्सॉफसससस्प्पनिसिसिॅसिटतॅलॅशॅँटॅसिस्पलॅलॅलस्सटिलििस् प पप फम“ >“ ल्य का र 


तिच्या माथ्याच्या ताघनींत येइल अशी बांधावी ब कमानी 
चर कांक्रीट घालाव. लोखंडी तुळयांच्या साडप्रावर काकाचा 
ज्ञांडी ३ इंच ससतादी. ळांकडाच्या चोपणीर्च कांक्रीट जापल्या- 
बर त्यावर चपटी ळोल चुन्यांत बतवूत वर चुन्याचा अथवा 
पातळ डापमर व वाळूच्या भिश्नरबाचा गिळादा करावा. किवा 
कड्या घाळूव तक्तपोशी, फरशी किंवा आ[सफाल्टची जश्नीन 
करावी. 

पातळ डामर अ वाळची गच्चीः-ततेल ।!कवा काणत्याह 
प्रवाही पदार्थांी मिश्रण झाले पातळ डामर ( कोल्टार ) 

चन त्यांत वाळ ऊन करून घालावी ( वाळू ऊन कला 
म्हणजे तींतला ञओोलावा नाहांसा हाता ). हे मिश्रण चांगल 
ढवळन स्यांत अधिक वाळवा समावेश 'हाइल तर ती घालावी 
मिश्रण ढवळन घट्ट झाल म्हणजे त उपयोग करण्य़ाजांग झाल 
अत समजावे. वळ बारीक च हवच्छ अततावो. ज्य़ा बाघ- 
कामावर दव !मश्रग घालावयाचे अल त्याच्या पष्टभागावर 
चुन्याच्या गिळाव्याची पातळ चट द्यावा. म्हणज बांघ- 
कामांतील उंचसखल अ पोकळ जागा स!फ भरून येह. 
गिल;वा वाळल्यावर तयार केलेल्या मिश्रणाची पाव इव 
नाडःची चट करणीर्भ द्य.वी. व लांडडाच्या रध्यान तिचा 
पप्टभाग रंघून गुळगुळीत कराचा डासरवाळूची चट घट्ट 
बघ्तण्प्रास १३० रिंवा अधिक दिवस लागतात. अशा प्रकारचा 
गच्ची छप्पराच्या ऐवर्गा मतला तर तिच्या प्रष्ठभागामर 
चुन्पाचे दोन हृ!त द्यावे. 


चुन्याची गच्वीः:-यांत त्तानवाना अगर लोखंडी बरांद 
ग्रक्वीपासन गर्भावर्यंत१फूट अंतरावर असून त्यावर दाट सफ- 


तोच्या चुन्यांट घु उकळलेल्या चपट्या विटांचेरेथर मळलेल्या ! 


सिंधमध्ये करतात तशी अदाह्य गच्चोः--जोखंडी रोल्ड 
मत यांच्यावर लोखंडी 'टी? कड्या घाळन त्यांवर १॥पासुने 

इंच जञाडीच्या फरशींच्या विटांचा एक अर देतात व 
त्यांवर ड इंच जाडीचे कांक्रोट पसरतात. 


लोखंडी तुळय़ा गर्भापासून गर्भापर्यंत ४ फूट अंतरावर 
ठेवुन त्याची १८%५९% टोंक भितींत पाव इंच लोखंडो 
पत्र्याच्या तबकड्यांवर बसवावी. व तुळय़ाच्या सभवती 
बांधकाम करावें. टी लोखंडाच्या कल्या २२% पाव इंच 
लोखंडी मापाच्या असून त्यांची खालची रुंद बाज (छत ) 


' लोखंडी तुळय़ांवर टेकावी. आणि त्या गर्भापासून गर्भापर्यंत 


१२॥ ईंच अंतरावर ठेवाव्य़ा. कड्याच्या खालच्या रुं 


, बाजंगर १२>१२>९१॥ इंचांपासून २ इंच जाडीच्या चांगल्या 
, भाजलेल्या व कठीण करशोच्या एकेरी विटांचा पोटेडंड 


यांत बसावेता"त या थरांवर ३ इच जाडीचा कांक्रीटाचा . 
थर घालन काँक्नींटवर चपट्या विटांचा आणखी एक थर 
देतात. खालच्या थरांच्या विटा ) २>६>१ मापाच्या असून | 

लह त त 
र अर्स रे थर सांधमा!ड करून चु य़ा त | नद क २ .. द२_ > को. 
यांचे एकावर एक . ठेवतात. परंतु कमान पोर्टलंड सिमेंट कांक्रोटची असल्यास 


बसवावे. चपट्या विटा बसवितांना त्यांच्या बाजू पासाठ्या 
म्हणजे त्या एकमेकांस लागून बसतील. कांक्रीट फक'चा चुना 


पप्तरल्याबर त्यावर थोर्डे पाणी घालून इलक्य़ा चोपणीर्ने , 


पातळ चुना पृष्ठभागावर थेऊन कीक्रिट वाळेतांपर्यंत 
ठोकार्वे. कांक्रीटावर आणखी एक चपट्या विटांचा थर 
बसवाव[. बरोदाच्या खाळीं ४>९२॥ मापाचा लग भितावर 
बतवावी. गच्चीवदीळ प्राणी लवकर निघून जाव म्हणून 
तिच्या पष्ठभागात-१ फटास अधा इंच इतका ढाळ द्याबा 
थे गच्ची एखाद्या सिंतीशी लगून असेल तेथत्या 
थभितातून तिच्या बाददर ४ इंच येईल अहा गळ्था करावा. 
ख्या गच्चोच्या पृष्टमागापासत अदमार्से २ईच उंचावर 
असावा. ३ ही दोन इंचाची जागा कांक्रीटनें अरून काढावा. 
देणजे मितावरीळ पाणी. खाळी गळणार नाही. 


तिवेटांत एक थर द्यावा. विट! १२>६>१ इंच ह्या माप'च्प़ा 
झसहय़ास सांप्रमोड करून एझावर ए5२ थर द्यावे.विटांच्य़ा 
खालुन दिसणारा साग गुळगुळांत असून त्यांच्या सांघ्यांत 
खालच्या बाजुने दरजा झरतात. कांक्रोटांत १ साग फहीचा 
चुना, २ भाग वाळ व ५ भाग स्वच्छ लहान लहान गोटे 
असावेत. कांक्रोट पसरल्यावर थाडेस पाणी घालन इलक्या 
हातचोपणीने पष्ठयागांरर अध्य इंच ज्ञाडीची वपोटलंड 
तिथेंटच्या गिलाव्याची चट द्यावी. जुन्या गच्चोवर भेगा 
वु्विण्याताठीं दोन भाग कच्च्या जवसाच्या तेळांत ९ भाग 
राळ टाकून छढवून टें तेल उष्ण आहे तोंच त्यांत १ भाग 
प्यूभिस दगडाची पूड किंवा वारीक रेती घालून मिश्रणास 
तार येईग्येत कढवून ते उष्ण आहे तोंच भेगांत ओतून 
कर्णाचे साफ करावें. 

कोंक्रीटच्या कमानीचे छप्परः--ह्या कमानी साधारणतः 
१ फुटांपेक्षा झ[ह्त बाळ्य़ाच्या करीत नाहीत.गाळा १८ फूट 
किंवा त्याहून कप्ती असला व कप्तान साधारण चुन्याच्या 
कांक्रीटची असेल तर कमानीची उंची गाळ्याच्या षष्ठांझाइतकी 


यापेक्षां उबी कमी ठेवलो तरी चाळते. १० फूट गाळ्याच्या 
कमानोचो जाडी ७॥ ईंच ठेवतात. गाळा कमी अघल्यास 
६ ईंच आढी. ठेवडी तरी चाल. कडेच्या मिंधोवर 
कमानीचा जोर यरेत! म्हणून त्यांची नाडी तो भार सहून 
करण्याजोगी असावी. किंवा कमानीच्या होन्ही तळाशी 
मिंतीवर लोहकोण बसवून व त्यांनां गोळ सळयांचे ताण 
देऊन त्या छोहकोणांवर कमानी आधारल्या म्हृणजे कमा- 
नीच्या तिरप्या दाबार्ने भिंती बाहेर झुकण्याचा संभव रहात 


| नाही. एकमेकांस लागून पुष्कळ कपानी अलल्यास दोन 


छमानींसधोळ पावसाचे पाणी कमानीच्या पायथ्याच्या 
भरतील दोन्ही बाजृंत उतार देऊन काहून द्यावे. कमानीची 
कल्युर्मे वाळच्या पेठ्यांबर किंवा पाचरोबर ठेवलेली अतावी 
बे कलानी बांधणे संपल्यावर ९० दिवसांनी ती काढाया 


श्थापत्यद्यासख्र 
1211222 पपपफ्प्पप्प्स्प्प्प्प्स्प्प््््स्क्क्क्च् 
वपटसप्पप्पपपनप्सिफ््मॅम्फ्फ्प्म 
वण ती १ महिनाभर न काढल्यास बरें, कांक्कीरांत चांगला 
विरलेला फद्ी चुना १ माग, खच्छ व बारीक वाळू २ माग 
बे खडा, कंकर अथवा मऊ दगडांचे किंवा विटांचे तुकडे 
ड भाग अलावे 


कळवत तयार झाल्यावर त्याचा पष्ठभाग भिजेवच त्यावर 
ब्रिटांच्या फीचा & इंव जाडीचा थर घाळून त्यावर अध्या 
इंच जाडीची गिलाढ्य़ाची चट द्यावा, व लागलाच कांकीट 
वप्तरण्यात सुरवात करांदी. गिळावा केरण्याची ।कवा काँक्र'ट 
पसरण्याची कार्स एछाच वेळस चालावा. कारण अतत कॅल्य़ान 
गिलाव्याचा व कांक्र टचा एकजीव होतो. व कांक्रोटच्या 
खालच्या ब'जस चुन्याची त्वचा बनते. पश्रण्याचे वा! 
घमतस करण्याच काम कमानीच्या पायथ्पापासुून माथ्याक€ 
दोन्ही बाजंकडून एकाच वेळीं वरीत अलावं. कमानीची 
जाडी ६ इंटंपेक्षां अधिक नसेल तर कमान एकाच थराची 
एका दिवसांत पुरी करादी, परंतु जाडी आधक असल्यास 
ह्वांक्रे टांचे दोज थर धाला. प्रत्येक थर एक दिवसांत पुरा 
झाला पाहिजे. आणि दुतरा थर पत्तरण्यापूज/ पाहल्य़ा 
थराचा पष्ठवाग थोडा उकरून खरखरात करावा. म्हणज 
दोन्द्री थरांचा एकजीव हाता. कमानांच काम. संपल्यावर 
तिच्यावर गवत, पार्ने, किंवा सुत्ता घाळुन त्यावर दररोज 
पाणी घाळून एक महिनाभर तो ओली वावी. कसालीच्य़ा 
खालच्या बाजत ाधघारेण गिलावा करून वरच्य! बाजतत 
गच्चीच्य़ा गिलाव्याप्रमार्ग गुळपुळीत गिळांवा करावा किवा 
वाटेळ तर त्यावर पोटलंड तिमेंटवी पातळ चट द्यावी, 


चुन्पाचें कांक्र'ट रुफासाठी करणे झाल्य़ाल कमानीची उंची 
गाळगप्राच्या दर फुटास २९ इंचाम्रमाण ठवतात. आणि १० फुट 
गाळप्रास कप्नानीची जाडी ६ इव ठेवतात. आणि १० फुटां- 
पेक्षां जिवकप्रा फुटांनी गाळा मोठा अतेल त्याच्या अष्टमांशाने 
कमानीची जाडी वाढवितात. द्या हिशोबाने ३० फूट गाळ्य़ांतत 
कमानीची जाडी ६ इंच ठेवली तर १२ फुटांत ९ इंच, १६ 
फुटांत १५ इंच, व २० फुटांत २१४च इतकी जाडी असावी. 
चुन्याच्या कांक्रीटाच्या एवर्जा जर सिमेटकांक्रट वापर 
तर ह्याच्य़ापेक्षा कमानीची जाडी कमी 6वली तरी 
चालते. 
पटडैझिवापाटणी.-“पट& करावयाची म्हणजे तळम- 
ळह्याच्य़ा सिंती बांधून तयार झाल्यवर त्यांवर लांकडी 
किंवा लोखंडो तुळत्रा घालतात ब ह्या तुळय़ांवर येणारा भार 
भिंतीवर सारखा वाटला जावा म्हणून सहा इचा पासून एक 
कूट नाडोचे पाटथर भिंतीच्या इतके रुंदोच व १॥ पासन २ 
फूट लांबीच, त्यांचा सपाट मग तळाला घालुन ष ज्या 
ठिकाणी तुळइचें टोक त्यांवर टेकावयाचे असेल त्या ढिकाणा 
त्या मापाची माठीव खोबण पाडून त्यावर बरोबर त्या 
अध्य! इंचाच्या स्लोबणींत बलवितात. याच्या योगाने भार तग- 
ळीकडे लारखा वांटला जातो. तुळय़ांची भितात जाणारी ही 


अहाराष्ट्रीय श्ञानकोश्य- (स ) 


३88 ( पाटणी ) 


टॉक हवा न लागल्यामुळे सड नयेत ब्हणून त्यांच्या भोवती 
हवा खेळावय़ासाठी सवे वाजूनी थोडी जागा होडतात.व त्या 
जागेत चिमण्या किंवा उंदोर, खडी किंवा खारी यायी 
वल्ती करू नये म्हणून ह्या फटींची बाहेरची बाजू जाळी 
बत्तवून भहून काढतात. खेरीच तुळ लांकडी असेळ तर 
भितींत दुबगाऱ्या भागाला तापविलेल्या डामराचे दोन" 
तीन हात देतात. म्हूणजञे त्यास कीड लागण्याची भीति 
राहात नादा. या तुळया, लोखंढी असल्या तर त्यांच्या 
भिंतौद दुवल्या जाणाऱ्या सागाला बेलतेलांत कालविलेल्या 
रंगाचे तीन हात देतात; त्यांपेकां पाहिश्या हातांत बहुतकरून 
शदर घालतात. अश्या तुळरा ८ पासून १० फूट अंतरावर 
बसविटात व त्यांवर एक एक फूट ( मध्यापालून मध्यापर्यंत ) 
अंतरावर लांरुडी किंवा लोखंडी बरोद्‌ किंवा कड्या 
आडव्य़ा बसवितात. च अशा बरोदांवर फळ्य़ा एक 
इंच पासत दीडईंच जाडीच्या नडतात. झडूणजे लाक! 
तक्तपोशी तयार होते. किंग्रा अडपा पासून पाऊण ४च 
जाडीच्या फळ्या जडन त्यांदर तोन चार इंच कांक्रीट घाठून 
त्यांवर दोडदंच जाडीची फरशी बसवितात. अथवा कांक्रोटचा 
जाडी वाढवून चुन्याच्या अस्तरग!रीचा जमीन करतात 
किंवा फळप्राच्या ऐवजी१॥ ईंच जारडाचे फरशींचे दगड वरा 
दावर बत्तवितात ब त्यांवर ३ इंच कांक्रीट घालुन त्य़ावर 
१ ईंच फरशी किंवा चुन्याची अस्तरगारी करतात, अथवा हा! 
द्वोन्हीं पायाला गार लागतात सहणून सुरुममाताची जमीन 
करतात. अश. फरशा व कांक्रीट देन्ही मिळून ६ इंच जाडीच्या 
ज्ञमिनीर्चे वजन दर चौरक्ष फुटास, सुमार ७६ पाड होत 
व त्यावर माणते अतिशय दाटीने उभी राहिली तर त्यांच 
वजन दरे चौरस फास ९० पाडाइतक ह्यांत आपल्या 
इकडच्य़ापेक्षां यूरोपमधील माणसं घिप्पाट, वजनाचे जास्त 
असल्याकारणाने त्यांचा भार दर चौरस फुटास १२० पीर्ड 
घरण्य़ाचा प्रघात आहे. वर सांगितल्याप्रमाणे पटईच 
बजन ०५ पोंड व माणसाचे ९० पौंड घेतले म्हणज 
एकंदूर भार दर चोरस फुटास १६५ पाड म्हणजे १॥ 
इंडेडवेट अथवा बंगाली दोन मण इतका होतो व तुळ्या 
ब बरोद हॉ काय मापाची असार्षी याचा हिशोब करतांना 
पटईवर येणारा भार १॥ हेंडेडवेट किंवा २ मण घेत असतात 
अशा रातीचा भार आला अत्ततां सागवानी लांकडाच्या 
तुळया असल्या तर त्या काय झापाच्या असाव्या हे पुढ 
ने. १ च्य़ा कोष्टकांत दाखविले आहे. व एक फूट अंतरावर 
( मध्यापासून मध्यापर्यंत ) बस्तविळे तर अते. सागवानी 
बरोद किंवा कड्या हे काय मापाचे अलावेत हई र 
कोष्टक नै. २ यांत दाखविले आहे. 

सागवानी बदलांवर भार द्र चौरस फुटास १॥ हेड" 
वेट म्हणजे सुमार २ मण. असला तर गाळा दे तुळईपार्तून 
तुळरर्ताळ अंतर वगेरं दिती असावें गाचे कोषडकः 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (स ) ३४५ 


स्थापरंयशस्त्रि 


स्कीन. लल नोन ्य डल िबि डड कप जक यययसयाणय धक सक यजमान स्या 


( पाटणी ) 
कोटक न. १ 
गाळ 1314 तुळयांच साप 
/>--४५५ "९४५१ रिक 
रुंदी इंच उंची इंच 
च ् ष्‌ | 1४४ ढु शि र 
1.4 ८ ६ नि १ | 
1) १० ६ शत ११ डु? 
१६ ६ ८ १श्टू” 
9१ ८ वही १५१” 
क 
22 ३१ क ९१” १ ६ शं 
२० ६ १०१ १ ७१” 
9 द १ न्दँ १ ट द 
27 १ क चु १ यि जं ९ नवि 
र्ड ६ ११ 06 १ ष्ट 
१ 22 न या!) 
शै 4 चु र्ट भी ह] ऱ् 
18) च क १ हि २ द्र 
कोष्टक न. २ 


भज य १४ 

सागवानी बरोदः- भार दर चोरस फुटास दोड इंडू- 

ल १ 

डपेट अथवा २ मण. मध्यापासून मध्यापवत १२९ इच 
अंतरावर बतविलेले बरोद. 


गाळा बरोदाचें 
माप 

22 र ट्ट शे 

द 014 

स व 1 
१० ३६८ 


याच तुळया किंत्रा गडेर व बरोद लोखंडी किंग नरम 
पोलादाचे असले तर ते काय मापाचे असावे ह पुढे दिलें आहे. 
पोलादी बहार्ळें वापरतांना जेवढा गाळ। असेल त्याच्या २० 
व्या भांगाइतकी त्याची जाडी किंबा उंची अत्ताबी. जंते!-- 
गाळा ४० फट असला तर उंची ९ फूट; २० फुटास उचा 
१ फूर; १ ० फुटास उची ६ इंच; इतकी असताडी. म्हणजे 
बहलांवर सर्वे ठिकाणीं सारख्य़ा प्रमाणांत वजन आल्यात्त 
ते स्वतःच्या गाळ्याच्य़ा (फुटांत ) एकचाळोसांश इंचापेक्षा 
ज्ञास्यी वांकणार नाहो, म्हणजेच गाळा ४० फूट असला 
तर १ इंचापेक्षा ज्ञास्ती वांकणार नाही. व गाळा २० फूट 
असला तर त्य़ाला अध्या इंचापेक्षा जास्ती झोळ यावयाचा 
नाहा भर्स समजावयाचे. 

जेथे बरील मजल्यासाठी लोखंडी बरोद षापरावयाचे 
अत्ततील तेथे ८ फूट गाळ्य़ापर्यंत ते दर एर भिंतीवर सहा 
सहा इंच चढताल इतके लांब ठेगवेत. गाळा ९ ते १२ फूर 
अस्तेळ तर ते भिंतीवर नऊ नऊ ईच चढवावे श्राणि बहाल 
१२ ते २१ फूट गाळ्याचीं असतील तर तां द्र एक भिती- 
बर रदान बारा इंच तरी चढवावी, आणि गाळा ह्याच्या- 


| 
। 


पेक्षां जास्ती असेल तंरे मिंतीवरचा चढाव १८ ते २४ इंचष्ठि 
ठेवावा लागतो [ जितके फूट गाळा असेल त्याच्या पाऊणपट 


। इंच उंचांचे बह्वाल घेतल्यास तें भाराने फार वांकत नाही. ] 


पोलादी बहाल. 


वहालांची उंची दर फुटास्त भारताहक घबह्दालां- 
व रुंदौ इंवांत पजन पोंड श्किटनांत तौल नम 
२४>णडे १०० ११०८ .००००७५ 
२ ०>३ ८९ ८३८ .०००८९८ 
१८><७ ७५ ६४० .००००१४ 
१६>%६ ६९ ४५५ .००११२'५ 
१५><६ ५९ ४२० .००१९ 
१५>८५ ४९ २९८६ .००पेरे 
१४>८६ शड ३१५ -०>०१२८६ 
१२>६ ५४ २१४ «००१५ 
१२>६ ४४ ररे .००१५ 
१२>९५ ३२ १८ड ,००१५ 
१०><८ ७० ३४७ ,००१८ 
१ ०>९६ हर शीर .5८०१८ 
९०१८५ ३० १४६ «००१८ 
«९><७ ष्ट २५६ .००२०८ 
२९><ड शभ ९ .००२८ 
८>६ ३५ १३९ .००२२५ 
८><५ र्ट ११३ *>००२२'५ 
&><४ ष्ट ९९ «००२२५ 
७४ ३६ ५६ ' .००२५७ 
६>५ २५ रे ,००३० 
६><३ १२ ३३ .००२० 
५><३ ११ २७ .००३६ 
४ १४ ६॥. १४  .००३७६ 
४><३ ९॥ १ट .००४५ 
४>६१३ ध्द ९ ००४५ 
३१२” दट १३ .०«६० 
३२१८३ 1. 8 पु .००६०७ 


वर दिलेल्या रकाना नबर ३ स्ष्य भारसाहक छाक्तोला 
जितक्य़ा फुटांचा गाळा ( भिंतीपासून मिंतीपर्यंतस $तर ) 
असल त्यांत १॥ फूट वाढवृन त्या सेल्यनें वरोल भारसाहक 
शक्तोला भागावें म्हणजे येईल त्या भागाकाराइतके रन ते 
हाळ भार सहन करूं शकेल असं समजावयाचे. हा भेणारा 
भार सवे गाळ्यावर साएखा पसरलेला व स्थिर आहे अस 
समजावयाचे. ब त्यांतच बहालाचें वजनहि घ्यावयाचे. हा 
हिशोबाने आलेला एकंदर भार बहालोंबर आला तरी तें 
बद्दाल, ह्याची जितके फूट लांबी असेल त्या लांबोला ४० न 
भागिले असतां जितके इंच येतील तितक्या इंचांचा नम हे 
बह्वाळ, खाईल (व ह्याच्यापेक्षां नाती नम बहाछाने 


श्यापध्यशारर 


साघारणतः खाऊ नये अशी नेहमी खबरदारी ठेवतात ) 
अस हिशेबांत धरून पाहिल अततां नितक्या फुटांचा गाळा 
असेल त्याच्या सुमार पाऊणपट इंचांच्या जवळ नवळ 
बहालाची उंची घराची लागते असं आढळन आळे आहे 
परंतु कां कर्धा वरील हिशेबाप्रमार्ण येणाऱ्या उंचीच बहाल 
घेतलं तर ते इतक्या मोठ्या वजनार्चे व साहकश्तांचे 
आढळून, येह का,त्या बहालापेक्षां कमी उंदीच बहाल घेतलें 
तरी सुद्धां ते जितका भार त्यावर यावयाचा संभव असतो, 
तितक्या भारसाहूक शक्तींचे असू शकतें, असे होण्याचे 
कारण बहाले दहा फूट अंतरावर न ठेवतां कर्धी कर्धा ता 


आंठ फूट किंवा सात फूट अंतरावरहे ठेवावी लागतात व ! 


अशा रीताने त्यांच्यावर येणारा भार/हे तितक्याच प्रमाणांत 
कमी होतो. अशा वेळीं वापरावयाची बहाल फुटास पाऊण 
इच याच्यापेक्षा कमी उंचीचा धेतली तरी चालतात. अश्शा 
वेळां ता. किती इंच नमतील हु काढावे लागते, व॒वरील 
रकाना नं. ४ मध्यें जो आंकडा घेतलेल्या बहालाच्या 
मापाच्या समोर लिहिलेला आढळेल त्या आंकड्याला 
गाळ्याच्या ( फुटांत ) वगाने गुणून नो गुणाकार ३ईल 
तित्तके इंच ते बहूःल, त्याच्या 'तिसऱ्या रढान्यांदील आंक- 
ड्थाला गाळ्यार्न ( गाळा % १॥ फूट ) भागून जितके टन 


तें बहाल नमेळ अर्स समजञावयार्चे, जर बह्ालावर येणार! 
भार ह्या साहूक श्ताच्या पाउणपट असला तर वर | 
बाने आलेला नमहि तिहक्याच प्रमाणांत ( पाळण पट ) 
कमी होईल. भर हा भार निम्मा ऊसेल तर नमहि निम्मा 
होईल. परंतु हे लक्षांत ठेविले पाहजे का, येणारा नम 
गाळ्याच्या (फूट) चाळीसांश इंचापेक्षा करी असला पाहजे. 
उदाहरणार्थ गाळा नर ३२ फूट असला व बहाल १०1१० 
फुटांवर असलां आणि त्यांवर येणारा भार दर चोरत फुटास 
१॥ हंडेडवट इतका असला तर अशा बहालांवर येणारा भार 
३२>१०>६१॥ > ४८० हुंड्डवेट म्हृणजे २४ टन होईल. 
परंतु वरील क्टकांत रकाना नं. ३ यांत अक्का बहालाची 
भारसाइक छॉक्ति ११०८ टन दिल्ली आहे. याला गाळ्याने 
(२२>१॥ > ३२॥ ना) भागिले म्हणज ह्या बहालाची भार- 
साहूक शक्त ११०८-:-३२३*न् सुरार ३३ टन इतकी झाली 
हृ बहाल ३२ फूट गाळ्य़ासाठा ३१५ पासून ३६ फूट लांबांचे 
बापरल पज. म्हणजेच ते जितके असावयास पाहिजे 
यापेक्षाहि अधिक मजबूत आढे, ते इतके का, त्यावर दर 
चॉरस फुटास १॥ हंड्रेडवेट भार घेतला आहे तो २ हंडे: वट 
भार घेतला तरी .सुद्धां चालेल, एवढी त्याची साह% शक्ति 
आहे. हृ.बहाल किती नमेल हे रकाना नं. ४ द्यांत दिलेल 
आंकडा .०००७५ ह्याला गाळ्याच्या ( ३३॥ फूट) वग 
गुणिळं अलतां ०००७५१६११३ १५२३३१८ .८४ हंच शतका 
नम त्या बहालाबर ३३ टनांचा भार असतांन! येईल. आणि 
खरोखरी भार १४ रनच अलह्यामळे ह्याच्या सुप्नारं पाऊण 


मद्दाराष्ट्रीय ज्ञान छा. (स 


३४८ ( पाटणी ) 


पट म्हणजे सुमार .६३ इंच इतकाच नस २४ टनांचा भार 
असतांना येइल. हा नम (.६३ ) गाळ! ३२ फूट असल्या 
सुळ २१२५-४० > क्रिंवा .८० इंच पर्यंत ऊसावयास हरकत 
चाहा. परतु खरखर येणारा नम तर ६३ इंच म्हणजे .८० 
च्या सुमार ६ इतकाच आहे. ह्यावरून हें बहाल साहकर'क्ती” 
संबंधानें आण नमण्यासंबंधानॉहे पाहिजे त्यापेक्षां मजबूत 
आहे. म्हणून तें वापरण्यास हरकत नाही. 

वरील कोष्टकांतील पाहिली २२ बहालाकारितां वापरण्यास 
यांग्य आहत व शेवटची पांच प्रमार्णे बरोद म्हणन वापर- 
ण्याजोगी आहेत 

वर्‌ हांगितलेळां बहाळें नर दद्दा दहा फुटांवर बसविली 
तर साधारणतः ३२ फूट गळ्याला २४ इंची, २४ फूट 
गाळ्याला १८ इंची, २० फूट गाळ्याळा १५ इंची, १६ फूट 
ग्राळ्यांत १९ इंडो, १२ फुटांस ९ इंची, ८ फुटांस ६ इंची व 
७ फुटास ५ इंच इतक्या उंचीची बहाले वापरली असतां ती 
सव रातीन मजवत अशी आढळत येतील, बरोद्‌ साधारणतः 
एक एक फूट अतरावर घालतात. आणि म्हृणन त्यावर 
येणारा भार जर द्र चौरस फुटास १॥ इंडडवेट इतका 
असल तर इ॥%१॥ चा बराद सुमार ११ फूट गाळ्याला, 


व १० की न , । ४>३॥ चा ८ते ९ फूट ग्राळ्याला, ३>१॥॥ चा ४ कूट 
त्याची साइकशाक्ते येईल तितके वजन त्यावर आळे असतां | 


गाळ्याला वापरला अक्ततां तो ४०्फुटांत १ इंच ह्यापेक्षा जास 
नक्षणार नाह. ह्यापेक्षा मोठ्या याळ्याला हे बरोद वापरल 
असतां ते ह्यापेक्षा जास्ती नमतील अस समजादयाचे. 


सागवानी लांकडाची बहार्ल किंवा बरोद काय मापाचे 
असावेत हृ काढावयाचे असल्यास पुढें दिलेल्या सत्राचा 
उपय[ंग करतात. यांत बह्ाालाचा जितदा गाळ! असेल त्याच्या 

८० व्या भागापक्षां म्हणजे द्र ४८ फुटास एक इंचापेक्षा 
तां बह्मालें जास्ती न वांकतील इतक्या मजवुतीची घेतलेली 
आहेत. आणि जर 'व' पोंड इतका भार त्या बहालावर 
सारखा पसरलेला कसेल आणि 'ग? फूट इतका त्या बहा. 
लाचा गाळा असल भणि 'र? इंच इतकी त्या बहालाची 
रुदी असेल आ!णे “'ज' इच इतकी त्या बहालाची जाडी 
[कवा खाडा अलल तर व > ग "१६० र><ज या सन्राने 
या बह्वालाचें माप काढतां येत, हा. हिशेब करतांना! त्या 
बहालाची जाडी रुंदोच्या पावणेदोन पट करावयाची 
अलं घेऊन चालत.त. रुंदीचे व जाडीचे इतकें प्रमाण असले 
म्हणजे ते बह्डाल किंवा वरोद जाह्ती डांकत नाही 
म्हणजे त्याला झोळ झालेला दिसन येत नाही 
उदाहरणार्थ बहालाची रुंदी १२ इंच असेल तर २१ 
हंच त्याची जाडी असावी. समजा का, झापल्याला २४ फट 
गान्यांसाठा षहाल वापरावयाचे आहे ब ही. बहाल ९ 


फूट अतरावर (मध्यापाएन मध्यापर्यंत) ठेवावयाची आहेत. 
ब त्या बह लांवर पटइचा व त्यांवर ज्ञ सर्व ओल येणार तो, 


सवे भेळून दर चीरजफुटास २ मण म्हणजे १॥ हूंडूडवेट 


( पांदंणी ) 


महाराष्ट्रीय ज्ञामकोश. (सं ) ३४७ 


ख्यांपत्यंशास्त्र 


| 
इतका भार असेल तर वरील सत्रांतांल 'च हा २४%९>१॥% | 


११२२ ३६२८८ पोंड होईल. याला गाळ्याच्या वर्गाने 
बहणगभने २४२४ - ५७६ नां गुणल वं १६८ भागिल 
असतां त॑ र % ज > ज > ज इतके होते. आणि बर सांगि- 
सल्याप्रमार्गे 'ख' म्हणजे जाडी जर 'र?च्या म्हणजे रुंदोच्या 
झ्हणभे पावणदोन पट हृतकीा केली तर वरोल सत्राप्रमाण 


ऱ् त 
डच डा 8 र>-_-र>-२>-र अस यंत. याषरून 


१६०८ डॉ ४ ४ 
ट्र जा 
र १ 2०42 होह. 3 -5२४४०४ व याचें चतुथेमूळ 
1९० -] डं शै 


काढल म्हृणजे3२॥ इंच येते सबब त्या बहालाची ठंदी १२॥ 
हुंच व जाडो याच्या १॥ पट म्हणजे २२ इंच येइल. यावरून 
२४ फट गाळ्याल! बहाळे ९ फूट अतरावर घातला असता 
१२॥ इंच रुंदोर्ची व २२ इंच ञाडीची घालावयास पइ- 
जेत. आणि हाँ बहाल ९ फट मध्यापासून मध्य!पथत आहत 
घच ती १२॥ईत रुंदीची आहेत, ब्हणन बरादांचा निवळ गाळा 
८ फूटच होईल व वरील सूत्नान त्याचे माप पुढ दिल्या. 
प्रमाणे येइल. वरोद वहुतकरून ३ इच लाचे घतात. व 
ते असते घेतले असतां त्यांची जाडी कितो पाहिज हृ काढा- 
वयाचे. येथे व > ८>%१>१॥>११२ इतक पाड आह 
कारण गाळा ८ फुटांचा आणि बरोद एकेक फूट अतरावर 

'वळे असहप्राकारणाने प्रत्येक षरोदातर €><१ इतक्या चारस 
फुटांवरचा भार येणार आणि द्र चोरस फुटावर १॥ हंडू- 
डवेट इतर्के वजन येणार अस ग्रृह्ीत धरल आहे. सबब 
बर(८२१)>व ( ८>९१>१॥५११२) २ १६ ०>र(२)> ज* 
यांत ३ इंच रुंदीचा वरोद घेतला म्हणून 


७5  ८११>%१॥><११२>६६ 


य -_ १७९ म्हणन यार्चे घनमळ 


१६०>रे 
छाढतां ५॥ इंच इतरी त्या बरोदाची नाडी पाहजे व त्याची 
हंदो ३ इंच घेतलाच आहे. यावरून बरोद ३>५॥ हंचष 
बहाल १२॥>२९२ इंच या सापाचा असला पाहूजत 


पाटणीोचे त'्के मुरलेल्या उत्कृष्ट सुरम्री सागवानाचे असून 
जितक्या जास्त लांबीचे मिळतील तितक्ष्या लांबांचे अलावेत. 
ते ४ इंच पासून ६ इंच रंदोपर्यंत व १॥ इंच माडाचे पाहि 
जेत, ह्यांच्या बाजभे सांधे खोवणदांत्यांचे ( टंग्‌ अंड 
मुञहू ) छित्रा वरपट्टांच आत्तात्रेत तक्ताच्या शेवटाकडोल 
सांधे, साधा पालव किंवा खोषणदांत्यांचे असून ते कड्यावर 
य.वेत. ब त्याची सांधयोड व्हावी. तक्ते बसवितांना त्यांचे 
खथोबणदांते एकमेकांत भिडेमे ( फ़ोभरीग क्रेम्त ) दाबून 
बतवावेत. व ते बरोबर जुळन बसले घ्हणजे ९, २॥ इच 
लांबोचे एक्र पिळन कब्यावर पक्क बसवावेत. सवे स्कूचा डाका 
तक्त्याच्या प्रप्रभागाखालां खोल पिळून द्बसवाबी, ब नंतर 
तक्तपोशीचा पृश्भभाग रंधून पुळगुळीत करावा. तक्षस्यांत 
सोस्यया गाठी, हीर, भुंगार बसावेत. 

ह 


बरोद॒ मष्य़ापासून मध्यापर्यंत १२ इंच अंतरावर असां- 
वेत. स्यांची भितीतोौळ छगावरील टोके खिळे मारून पक्की 
बलवावीत, बरोदांचो लांबी १० फुटापेक्षा अधिक असल्यात 
त्यामध्ये ६ फूट लांबीवर दाटे बतवावेत. दाढा १ इंच 
नाडीचा व बरोद!च्या उंचीचा असन दरोदामष्ये ३!टको- 
नांत बसवावा. भिंतीतील लग जितको लांब मिळेल ठितकी 
असावी. तिच्यांत सांधे करावयाचे असल्यास ते चोरस किंवा 
तिरप्या पालताचे झरावेत. लगा ४॥>२ इंच मापाच्या असा- 
व्यात. भशो तक्तपोशी तळमजल्यासाठी करावयाची असल्यास 
मुरमानें भरून आणुन ठोकुन मजबृत केलेल्या जमिनीवर 
कांक्रोटाचे ३ इंच जाडीचे २ थर घालावेत. व त्यावर दोन 
दोन कूट अतरावर विटांच्या किंबा दगडांच्या बांधकामाचे 
९ इंच चौरस ठेपले ठेवावे. ठेपशांवर ४>४ ६ंचाच्या कड्या 
ठेवून त्यावर १॥ इंच त'्ते स्कूरा बसवावे. तक्तपोशीच्या 
खालच्या अगरांत हवा खेळण्याकरितां भिंतीत भोकें ठेवावीत 
व या भोकांच्या बाहेरील अग्रांस पाव इंच छिद्र अछणारो! 
लोखंडी. बाळी बसवावो. ी 

अदा ह्यपा ट णीः-हवांत लोखंडी रोल्ड बामांवर री 
झिवा एच्‌ लोहाच्या कड्या टेवूंन त्यांवर पावणेदोन इंच 
किंवा दोन इंच जाडीच्या फरशीच्या विटा सिंघकडे ठेवतात. 
व इकढे विटांच्या ऐबजञी शाहाबादी फरड्य़ा १२>१९ 
>८१॥ ते २ इंच ठेवतात. व त्यावर ४ इंच जाडीचा कांक्रोर 
टचा थर देतात. लोखंडी तुळया (रोल्डबीस्त):--जेव्हा टी 
लोहाच्या कड्या वापरावयाच्या असतील तेव्हां ४ फूट अंत- 
रावर ठेवतात. व एच॒ लोहच्या कड्या वापरतात तेव्हां 
८ पासून १० फूट अंतरावर ठेवतात. ४ फूट अंतरावर 
तुळ्या घालणें झाल्यास त्या १० फूट अंतरावर घालाव्या 
लागणाऱ्या तुळयांपेक्षां लहान मापाच्या असतात. कारण 
त्यांवर भाराहे सुमारे निम्माच असतो. भिंतीत ज्या ठिकाणी 
ह्या लोखंडी तुळ्यांची टोके टेंकाबयाचां भसतात., त्याठि- 
काणी त्यांच्या खाळी १८>९९>, पावईच जाढीचे लोखंडी 
पत्र्याचे तुकडे (बायलर फुट) ठेवतात. लोखंडी टो लोहाच्या 
कड्या २२२9 पाव इंच मापाच्या असून त्या बसवितांना 
त्यांचो चपटी बाज ( फंज ) लोखंडी तुळटूंवर टेकावी ष 
त्या प्ध्यायासन मध्यापर्थंत १२॥ इंच अंतरावर अत्ताव्यात, 
ह्या कड्या बऱ्याच लांबाच्या निळतात. काण त्या सरळ 
रेषेत एकापुढे एक जोडण्यासाठी त्यांची टोके इंप्रबी एया 
अक्षराच्या आकाराच्या १॥% पावहंच सापाच्या बायलर 
पत्र्याच्या खोबळ्यांत ( छोप ) बसवितात. एच लोहाच्या 
कड्या वापरणे झाल्यास त्या १॥॥७८४ किंबा ९२%४ अथवा 
१॥>४॥॥ इंच ह्या मापाच्या बसवितात. आणि याच्या 
खालच्या धारेवर किंबा टी लोहाच्या खालच्या धारेवर 
फरशा बसवितांना सळलेल्या चुन्यांत बत्तवितात. भाणि 
खालच्या बाजूंच्या सांध्याच्या द्रा पोटेलंट सिमेंटानें भर- 
शात. भ्राणि अश्वा तयार झालेल्या छताळा खाठून कोणल्या 


स्यापत्यशाख___________-ननमस्त्त्त्काचचन्च्च 


दसततपपन्ननननाा_-चन्कवन्न्चचच्च्च्कन 


तरी प्रकारच्या ओल्या रंगांचे एक किंवा दोन हात देतात. 
वर घाळावयार्चे कांक्कीट १ भाग चुन्याची फका, २ भाग 
वाळ व ५ भाग गोटे यांचे मिश्रण करून करतात कांक्रेट्च्या 
पृटभागावर सिमेटाची पातळ चट देतात. संदे लाखड! 
हळ्या व कड्यांनांत्या एवच्छ करून भोला शेंद्रा रंग देतात. 
लोखंडी तळयांनां त्याच्या मध्यरार्गी १५ फुटास १ इच 
चढ देतात. अर्स केलें म्हणजे त्यांच्यावर भार आल्यानेतर 
त्या खालन नमलेल्या किंवा दबलेल्या दितत नाहाति 
रोईन'के'स्ट कँक्राटर्वे कामः-ई करतांना ज्या पट्या न 
कर्मे करावे लागतात त्यांवर वजन येणार अतल्यासुळ 


खालच्या बाजच्या फळ्य़ा २ ते २॥ इंच जञाडोच्या असाव्या 
आणि बाजच्या १॥ ते ९ ईंच जाडीच्या असाग्या. खांब 
भोततांना त्यांच्या बाजूच्या फळ्या १॥ ते ९ ६३च जाडाच्या 
आणि भिंती ओततानां बाजुच्या फळ्या १॥ इच नाढांच्या 
ठेवतात. बहाळांच्य़ा मधील स्डॉबज( छावणी )चा भाग 
मसतो त्याच्या फर्म्यांच्या खालच्या बाजूच्या फळ्य़ा ) इचे 
नाडीच्या असल्यास त्यांनां दर २ फुटास आडवा धरा 
दिला पाहिजे. परंतु फळ्या १॥ इंच जाड असल्य! तर अशा 
आडवे ३ फूट अंतरावर आणि फळ्य़ा दान इंच जाडाच्या 
अपल्यास ४ ते ५ फूट अंतरावर दिल तरी चालतात. हा 
आडवर्टे २>अ्ते २%६ ह्या मापांची २ ते २ फूट अंतरावर 
ठेवली तरी चालतात. आणि ही. आढवेट ३>६८ इंच 
मापाची असल्यात ती ४॥ फूट अतरावर ठेवली तरा चाल- 
तात. परंत टंच अंतर ६ ते € फूट $सह्यात ६>१२ 
या मापाची असावी. बहालें ओततांना त्यांनां १० फुटास -- 
इंच ह्या प्रमाणांत उवेट बह्वालाच्या मध्य भागास [दला पाहिजे 
वर सांगितलेली आडवटें ज्या खांबाबर |किवा ठप्यावर उभा 
केलेला असतांत ते ठेपे वर्राल भारामुळे अभिनीत घुसू नयत 
म्हणन त्यांच्या खाढा ज्ञाड व रुंद फळ्यांचे तुकड वाल- 
तात. देत हा का, वर कॅक्राटचा भार व ठाकण्याचा सार 
यांच्यामुळ जमीन दबून ्षाऊन इच्छीत लेव्हूॅलपक्षां फम 
खाली दवे नयेत. फर्मे बसविल्य़ावर फळ्यांनां कांक्ांट !चकटू 

ग्रे म्हणन क्रूड मिनरळ &1ईइळ (अशुद्ध राकेलतेळ) २ पढ 
घेऊन त्यांत १ पोंड ताफ्टसोप (मऊ लाबण) घालून नत्र १ 
बोंड आधणार्चे पाणि त्यांत चाळावें. आणी ह्या मिश्रणाचा 
करघ्यांच्या आंतीळ बाजस हात द्यावा, काम झाल्यावर फम 
काढणे त॑ निदान किती दिवत राहू दिळे पाहिजे त्याच 
जाण: --र्सिंीचे फे २ दिवस; खांबांचे फन ४ दिषस; 
बह्यालांच्या बाजूच्या फळ्या ४ दिवस; जमिनीच्या स्ह्य़ाबच्या 
(छाबणी खालच्या) फळया १० दिवत; बाहालाच्य[ तळच्या 
फळ्या २० दिवस, इतर फळ्य़ा १० दिवस. 

उभे ठेवे दुह्ेश पाचरीवर आधारलेले असतां आणि जव्हा 
से ठपे काढावयाचे तेव्हां खछाळीळ पाचरी ह्ळ ह्ळू सेल 
करून काढाव्या, एकदम तळाखाळून आवका बेळ अशा 


| 
| 
| 
| 


। रीतीने छाढूं नयेत. सिमेंट कांक्रीटचे होद पाणी सांठविण्या- 


साठी बांधणे असतील तेव्हां होदाचा आंतीळ भाग दमट 
असतांनाच २ भाग सॉफ्ट सोप व १ भाग तुरटी पाण्यांत 
जिरघळवन त्याचा हात दिला असतां आंतील छिद्र बद 
होतात. किंवा साबू आणि तुरटीचे पाणी कांक्र ट करतानाच 
सिमेंटांत अथवा रेतीत मिरूळन वापरल असतांहि तरा! 
कांळीटांतन पाणी शझिरपण्याचं बेद हाते 

पोटेलंड तिमेंटारचे वजन दूर धनफुटाप सुमार ९० पाढ 

तं.अशा तिमॅटकांक्रीटांत फोडलेली खडी बारीक असावी 
आणि अशी सधै 


त 
मैं 


न 


पाब हुंचापक्षां बारीक चुना रतात गणावा 


चांगल्या भक्कम केल्या पाहिजत. बहाल बनाबतांना त्याच्या । रेती प्राण्यात धुवून काहून वापरावी, आणि अश शु ळेली 


रती १ भांग व धमलेली खडी ४ भाग एके ठिकाणा 


मिसळन त्यांत १ भाग सिमेंट घालन आणि जरूर तेवढ 
पाणी धालन हे मिश्रण चांगळ॑ कालवाध., खाणे सा छ्सा 
रंगाचा दाट रद्दा तयार झाल्याबरोबर फक्ष्यांत नेठान 
ओतावा. सिमेंट भिनापल्यापासून ९० मिनिटांच्या आत 
कांक्रोट फम्यांत नाऊन पण्ल पाहिजे.आणित ओतल्याबरो 
बर ३ इंच जाडीचे थर होतील अशा बेतार्न पसरून त 
लागलीच ठोकळ पाहिज. कांक्रोटमध्य बसाचलल्या सळया 
भवती किंवा गजञांच्या भावता. त आणकुचांदार लोखंड! 
सळईने ठोकून बसवार्वे आणि अशाच गज्ञाना ते फर्म्याच्या! 
घारा घ कोपरे ह्यांताहि ठांतन घसवाचं. उभे खांब भततांना 
तीन तीन इंडांचे थर ओतून व लोखंडी सळयांनीं ठेचून 
खांबाच्या माथ्यापयत एकसारखे भरांत ब ठाकात आपाव 

बहाळें आणि त्यांमधील स्ल्याब आततांना सले कामे 
एका हातासरशी पुरें केल पाहिञ. हे कांक्रोट भरण्याच काम 
संध्याकाळी बंद करावयाच्या वेळेस बह्ालांच्या मधोमध ।% 

बांच्या मधोमध आणून व तेथ तात्पुरत्या उभ्या फळय़ा 
घाळन त्या फळ्यापर्यंत काम पुरें करून श्यारवे. परंतु 9 
करतांना दसऱ्या दिवशीं जो बहाल कचा सल्याब (छ वणी) 
भरावयाची असतीळ त्यांचा आणि जुन्या म्हणज प्‌ 
द्‌वबशच्य! कामाचा सांधा ह्वाण्यासाठा भ्षारपार काहा सळ्या 
घातल्याच पाहिजेत. असत सिमेंटकांक्रोट आतण झाल्यावर 
बरीळ षाजस गवत किंबा पेंढा पसरून ते निदान २० ६ स” 
पर्यंत तरा एकसारखे भल ठेवल पाहिजे 

लिमेंट कांक्रीटास पुरती मजबुती येण्यास माहिना दन 
महिन तरी जास्ती ओझे न येहेल अंशी खबरदारी घेतळी 
पाहिजे. तिगॅंटकांक्रीटाची भजधुतीची परीक्षा पाहणे झ्ालय8 
ती तीन महिन्याच्या आंत पहू तय.त्यानतर त्य़ा जमीनीवर 
गितका भार येईल भतत हिशेषांत धरलं भल्षेळ त्याध्या. 
दोडपटीपयंत भार सारखा पत्तरून त्या अल्लीनीबर घातला 
तर खालची बहार्ळे व स्ल्याब ( छात्रणी ) ही गाळ्याच्या 
सहाईेब्या भागापेक्षा जास्ती दुबतां कामा नये. हे पन श्र 
फुटांल १ इंच दबण्याचे प्रमाण बहालांची उंची किंवा जाडी 
गाळ्याच्या २० व्या भागाइतकी असेल तेव्हांच अर्ध समजा 


( बहॉ्ळ ) 


रिमेंट कांक्रीटये बजन दूर घनकफूटांस सुमारे १५० पोंड 
असते. आणि कांढीटची साहक शक्ति दर चोरत इंचास ६०० 
पौड आणि आंतील लोखंडी रामाची दर चौरत इंचात > टन 
इतकी घेऊन हिशेब करतात. व बहालांची नाडी व उंची 
ग]ळय़ाच्य! वित्तांश तेह्ठद्शांश इतका ठवतात 

राहन फोर्ड कांक्रोटचे साधारण सवे कामांत प्रमाणं 
१ माग. लिमेंट, २ भाग रेती, व.४ भाग खड असं धतात. 
स्त्ञांबासारळ्या कामांत १ भाग तिसमट, १॥ भाग रता, 
ब त्याची मजबुत द्र चोरस इंचास ६०० ५ इतका? आणि 
खांवासारख्या कामांत १॥ भाग तिमेंट, १॥ भार रस्ता 
३ माग खडी अत घेतात व त्याची मजयुती छमार दर 
योरस इंचात ७०० -पॉड इतकी. आणि जाभिनीत ठोकाव- 
साष्या पाईल्स आणि सोट ह्यांच प्रमाण सिमॅट १ भाग, रेती 
१ भाग १ खडी २ भाग अर्स घेतात भाण त्याचा मजबुती 
दुर चोरस इंचास ७५० ते ९०० पोड भततेत. ह! न्नो वर 
सांगितळेळी ६०० ते ९०० पोंड मभयुती आहे ती सषिक्ट 
कांक्रोट ओतल्याभतर ३ 'महिन्यांनी नितकया पोंडांचा दाब 
दर चौरस इंचास पडला असतां सिमेंट कांक्रीट चुरळ जाइ 

] २४०० ते ३६०० पांड ( द्र चोरस इंचास ) त्याच्या 
चतुथीशाइतळ घेतलेले भाहेत पोलादो सळय़ांची जी चारस 
इंचास ७॥ टन म्हणून मजबुती सागितढल! आहे तिच्या 
दुप्पट म्हणजे सुमारें १५ टन एवढ जल चाण पडलं तरी सुद्धां 
त्याला कायमची इजा होत नाह, व लळय़ा अजीबात तुटून 
जाण्यास हर चौरस इंचास सुमार २०टना इतका ताण पडावा 

गतो. 

बहार्ले मंततांना त्यांतील लळयांच| किंव! गजांच| यास 
झिंबा रुंदी पाव ईचापेक्षां कमती अत्ततां उपयोगी नाह, आणि 
एकपमेकांपासन अंतर १ इंचापासून ते ६ इंवांपर्येत जहरा- 
प्रमाणे 'प्रसार्वे, स्ल्याब ( छावणी ) बनवितांना रेल ५४व 
जाडीच्या झरतात. त्यांतील लळय़ा पावे इंतापेक्षां कमी 
नाडीच्या नताव्या. त्या कर्मात कमी) इच अंतरावर 
आणि जास्तीत जह्ती १२ इंवावर किंवा छावर्णाचा 
नाडी जितकी डव अर्ल त्यांच्या दुप्पट इतक्या अंतरावर 
वतात. बहालांची रुंदी उंवाच्या लाघारणतः तितरा इस्ता 
ठेवतात. क्षांव “करतांना «तिदांन * तरी? उभे गज, (मसले 
पाहजे. व यांचा न्यात जडराप्रमार्णे अधा इव त दोन 
ुचपर्यंत ठेवतात. अशा तवे क्‍भ्पा गगांच्या! छेदाचे क्षेत्रफळ 
वांबाच्य़ा लेत्रकळाच्य़ा निदान एकशताशाइईन तरी 
अघळें वाहिज. आणि त्यांनां वेष्टणारा तार डवायेक्षां 


'5मो नत्ताबो. आणि अत विळख खांबाच्या व्यासाच्या न 


(तक्य़ा अंतरापेक्षां जास्त अंतरावर नसाव. अन्त रहिनफाल्ड 
काःहीट करतांना आंतोळ लोळंड किंत्रा पोलादकांम कचा! ह 
उघडे पडतां कामा नये. आणि म्हणून अशा लाखडा कापला 
वर ढिती जाडीचा कांक्रोटचा थर अळा पॉर्दि त्याच 
साधारण जलसाण. अतः--बहाळाच्या टोकापारसते नदान 


मह्दाराष्ट्रीय शानकोश. (स ) ३०९ 


स्थापत्यशात्न 


२ इंव, खांब्रांतील गजञापासून निदान १॥ इंच, बहाळाच्या 
आडब्या सळ्यापासून निदान १इंच ब छावणामधाल 
सळपरा[प सन निदान अया इंड, भाणि इर ठिकाण १ इचा 
पेक्षां कथॉहि कमी अस नथे. जरड ते ५ इंच जाडीची 
छावणो करणे असेल तर तिला & व्यासाचे गज 9१॥ इंचावर 
किंवा अघो इंवी ७॥ इंदावर किंवा 2 इंदाडइचावर बसाव 
पाहिजेत, असा २० फूट गाळप्राचा आणि १॥ फूट रुंदाची 
रॉइनूकोस्ड कांक्नोट स्ल्यावचा छावणीचा पूळ बांधणे अस्तेल 
भाणि त्यावरून १६ टन वजनाचे वाफेचे दोन रूळ एकदम 
न्यावयाचे अत्ततील तर त्या स्ल्प्राब छावणीची जाडी १६ 
इंच आणि त्यांत पाऊण इंवो व्यासाचे ६२ गज ४॥ इंच 
अंतरावर घातले पाहजेत. अश! छावण्या बनाबेतांनां [सिलट 
कांक्रीटाच्या ५ इतकें लोखंडी ग्जांचे प्रमाण अलावे. 

नर सिमेंट कांक्रोटाची टी बाम्त थ्यॉण टीच्या साथ्या- 
इतक्या जाडीची छावणी करूत मजल्याचो जमीन करणे 
अतेल तर ती पुढील मापांची असावी ( नगांच्या आंकड्या- 
खेरीज इतर आंकडे इंचाचे ). 


छावर्णांचे माप तळ्या  छावणोंस 
/-4-:----3) टी बौमची (“८-०  बौमची 
बाडी रुंदी ऊंची आडी लग साप उंची 
३१. ३५६०१ १९. द प. ६ 1. 
२ का 37 ट्‌ क, १ १४॥ 
४ 0. 

५ ६० गीैरे द । ् टि । १ 
६. कक ते ८ द ष्ट १५ 


७ डड ५० ष्र | व । २३॥ 
कांक्रीटरचे कास करतांना १: २: ४: च कांक्रोट असेल 
तर त्याच्यावर दर चौरस $चांस ४०० ते ५०० पोंडांचा 
दाब आळा तरो चालता. तच कांक्कोंट १: १॥: ३: असल 
र्‌ त्यावर ५८० पोंड इतका भार आणि कांक्रट जर 
१:५१॥:२:५१ड असंल तर त्यांवर भार दर चारस इत्रासत ७५० 
पोंडे इतका आला तरी चालतो. असा खांब जर २॥ लक्ष 
डि इतका भार सहन करावयाजोगा असेल तर तो २१>९२१ 
इव इतका! असला पाहजे आण त्याते उभ ८ गज ७ इंच 
व्यासाचे घातले पाहिजेत, सिमेंट कांक्रोटच्य ;पाइल्त म्हणज्ञे 
सोट तयार करत!त. यास कांक्र'टांतील प्रमाण १: १॥: ३:किंवा 
१: २: २: अथवा १: १: २: ठेवतात. आणि खडो अघो 
इंचापक्षां जञास्ती जाडीचे वापरीत नाहीत. आणि त्यांत ळे 
उभे गज घातलेले असतात त्यांच्या भोवती वेष्टन छरण्या- 
साठी 2 इंच जाडीची सळइ वापरतात. आणि अशा वेश्‍णाचे 
आतर एकप्रकांपासन * इच ते २ इच टंबतात"त. इतके थो 
अंतर सोटाच्या खालच्या बाजूचे २ फूट आणे माथ्याजबळचे 
३ फटपयेत ठेवून लोटांच्या मध्यभागी हृ अंतर बाढवात १० 
इुंचांप्यंत ठवतात.भ्षे सोट चारत करणं असल तर त्यांच्या 


ह्यापत्वशा 


प्रत्येक कोपऱ्यांत एडेक सळई म्हणजे एकंद्र ड सळ्या झाणि 
भ्टळोंनी करणे अतल्यास ८ कोनांत ८ सळया बसवितात. 
चौरक्ष सोट असल्यास ते ४० कूड लांबीपर्यंत ५२>१२ इंच 
मापाचे आणि ४० ते ५० कूट असल्यास १४ > १४ इंच 
मापाचे व ५० फुटांपेक्षा नात्ती सापाचे असल्यास १६९१६ 
इंच मापाचे ठेवतात. तोट कमी लांबीचे असले तर त्यांच्या 
छेदार्या ४० व्या हिइशांइतके पोलादाचे अथवा लोखंडाचे 


गज धाळतात. आणि लोट लांब असल्यात हं 
प्रस्राण २ इंचांपर्यंत वाढवितात. बोरस सोरांस 
४० फूट लांबीपयंत १ इंच आथवा ठर ईंच; 


अथवा पाऊण इंच व्यालाच्य! सळ्या वापरतात. लोट ४० ते 
५० फूट लांब अतल्यास १2 इंच व्यासाचे गज वापरतात. 
छणि ५० पेक्षां जास्त फूट लांबीचे असल्यास १ ते 3॥ ईंच 
न्यासाचे गज वापरतात. असे सोट ठोकतांना २ ते २९॥ 
टनांचा लोखंडी धुमसत १। फुटांपासून ६ फूट इतक्या ६ंचां- 
बरून तो सोटाच्या माथ्यावर पडेळ अशी व्यवस्था करतात. 
क्षाणि हा धुमताचा तडाखा बसण्यार्ने सोटाच्या माथ्याच्या 
निरफळ्या उडू नयेत म्हणून सोटाच्या माथ्यावर लांकडांची 
टोपी घालुन आणि तावर २ ६ंच नाढीचे फळ्यांचे तुकडे 
वसवून आवेग कमी करतात. मुंबईत १ टनापर्यंतचे सोट 
डोकतांना १॥ टन वजनाचे घुमत वापरलं होते. आणि 
झतेच सोंट जर ३ टन वजनाचे असतील तर ते ठोकण्यास 
२ ते ३ टन वचनाचा धुमस बापरला पाहिजे. 
सिमेंट विटांचे कामः-लिमंट विटांचे काम करणें 
झाल्यास विटा इतक्या मजबूत असाव्या छी त्यांच्यावर दर 
चौरस इंचास २०० पोंड इतके. खचा आं तरी त्या 
तुटतां कामा नंये. त्तेंच त्यांच्यावर दर चोरल इंचांस 
३२०० पोंड इतक दबाण झालं तरी त्या चुडन जातां उप- 
ग्रोगी नाहांत. तर्सेच २ विटा सिनेंटानें जोडून वाण्यांत ठेवून 
स्षांघा कठिण होऊन वाळल्यानंतर ८ दिवसांदा तो. तांधा 
तपासला असतां दर चोरत इईंचांस २५ पोडांपर्यंत जोर 
लाविला असतां त्या विटा एकमेदांपाचून अलग होतां छामा 
नये इतक्या जोराने लिमेंटाच्या सांध्य़ानें विटेळा चिकटून 
राहिळे पढे. लिमेंटच्या तरिटा करून त्या तयार क्षाल्यातंतर 
८ दिवतांनी तपाल्या अततां दर चौरस इंचास ५.० पोंड 
हतर्के खदाण लहून करतीळ आशा त्या अपल्य! पादिजेत. 
झाणि त्याच विठा ६ महिन्यांनी तपालल्या तर त्या दर 
चौरस इंचास ३५० पोंड इतक खाण लहून करण्यास तमर्थ 
अलल्या पाहिजेत. तर्सेव सषिमेंटानं सांधलेल्या विटांवर त्या 
सांधल्यापासून ९८ दिवतांनां किंवा १ सह्िन्याने दबाणं 
घातलें असतां त्प़ा द्र चो.ईंचास १२०० पोड म्हणजे दर चौ. 
फुटास ७७ टन इतका भार आशा क्रसतांहि विटा किंवा 
त्यांचा सांधा हा चुरून बातां उपयोगी नाहांत. तिमेटविटांच 
कासम करतांना १ भाग लिसेंट व ३ भाग रेती भशा प्रमाणांत 


महाराष्ट्रीय शानकोश. (स ) ३५० 


.बाजल| दाज्षे बसवुन त्यांचा खुंताव भितात केलेला! 
.त्ीकटी भितीत घातल्यामुळे 4 त्यांनां चुना ' छागह्य।मुळ 
त्यांचं लांकूड लडण्याचा संभष असतो, म्हणून त्या बाघ” 
क्षामांत घालण्यापूर्वी त्यांच्या दबून जाणाऱ्या भागला ताप- 


( दारे खिडकया 


वकक टस ्यपयययययळ उटी 


तिच्यांत प्राती झिंवा दुसरं कोणतंह्रि गइंळ नसावे 

री इन्‌कोस्डे सिमेंट छांक्रीट-बीम गाळा ९५ फूट,-२ 
बीममधील अंतर ९ फूट, बौमची दंदी १५॥ इंच आणि 
डंची किवा जाडी ३१ इंच व मजघुतीलाठी टर इंच व्यासाचे ७ 
ग्रज घातलेले. आणि १८-१८ इंच अंतरावर पाव इंची 
गजाच्या रिकार्बीत ( स्टरफ ) बसविळेले. धीमर्चे, घनफळ 
२५ फूट<१५॥ इंच %२८ इंच > ७५.३५ घनफूट. असे 
बीम सध्यां ( १९२५ ) तीन रुपये दोन आणे घन्फूट ह्या 
भावाने मिळत. कांक्रीटारचे प्रमाण १सिमॅट,२ रेती व४ खडी 
अर्स असावें. राइन्‌ फोस्डे सिमेंट, कांक्रोट फ़ाअर शत्य्राब 
किंवा छावणी १० फूट रंदीची छावणीची पुरी जाडी ५॥ ईंच 
ब तिच्या नजबुंनीसाठी & इंच न्यासाचे गज ३ेडे इंच अंतरा 
बर घातलेडे, अशा कामाला दर शंभर चोरत फुटांस १३६ 
रुपये सध्यां ( १९२५ ) पडतात. 

लांकडी पड द्याः-तळमजह्यांत घालावयाच्या पडदा 
बहुतकरून विटांच्या किंवा चुन्याच्या करतात. कारण त्या 
ठिकाणी जामिरमींत पाया घालून त्यावर त्या . उभ्या करतां 
थेतात. परंतु वरच्या मजल्याला पडद्या कराबयाच्या म्ह्णजे 
त्यांचा भार पाटणीवर किंवा तुळइईवरच- येते! म्हणून त्या 
जितक्‍या हलक्य़ा करवतील तितक्‍या करतात. आणि म्ही" 
नच वरच्या मजल्यावर करावयाच्या पडद्या फार पातळ 
करतात. या पडद्या लांकढांची चौकट करून किंवा कैच्या 
बनवून त्यांनां फळ्या जोडून करतात, किंवा त्या चौकटीम 
अध्यो विटेचें बांधकाम करून त्याल! दोन्ही बाजूनी अस्तर” 
गारी करतात. पण या वीटकामाचा बोजा खालच्या पट हन 
बर न पडेल अशा रीतीर्ने केच्या तयार करून त्या पडद्यांचा 
सर्वे भार त्या क्ेच्यांच्या योगार्म दोन्ही बाजूंच्या भिंतीवर 
जाईल अशा रतीच्या केच्या बसवितात. ज्य़ाप्रभाणच छपरा” 
साठी एक खांबाच्य़ा किंवा. दोन खांबांच्या केच्य़ा बनवितात 
त्याचश्रप्ारणे व त्याच तत्त्वावर पढद्यांचा भार सहून करण्या” 


'जोग्य़ा कैच्या तयार करतात. 


दारे,खिडक्वराव गि ऐे.-घराच्या मिती बांधतांना दर" 
बाजे व खिडक्यांच्या चोझटी बसवियात. या चौकटी कोणत्याह 
बाजने ढकलल्या असतां निघू नयेत म्हणून बांधकामांत 
थोडीशी खोबण करून त्या बसविलेल्या असतात. व खरी ज 
त्यांची वरची व खाळची अडवटांची टोके दोन्ही बाजू" 
गंतविलेलीं असतात. खेरीज नासती मज्युतीताठी दोर्न्ह' 
च असतो. 


२ लश ली .... कंटी 
विळेळें डासर ळावतात. व्ोणत्याहि खिडक्यांच्या चा 
३३ '्यांपेक्षां बारीक असे नयेत. व दरवाजांच्या ४१८४ 


[किंवा ४५ मापाच्या करतात. मोठाल्या झाप्यांच्या_ किंदा 
व्याबे. रेती. धापरणे ता 2 इंचापेक्षा बारीक अताबो. ब | 


९ न ज्ये 
कॉटकांड्या चौकडी ६9६६ इंचांड्या कारतात.गेव्हा १४ ची. इच 


( दारे खिडक्या ) 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकौंश- ( ल ) ३५१ 


स्थापश्यशा खर 


था स्रापाची चौकट असेल तेव्हां भितोच्या लांबीच्या दिशत 
३६ त्याच्या काटकीन!त म्हणजे मिताच्या जाडीच्या दिशेत 
४ इंच झंदी ठेवतात, म्हणजे द्रवाजांत उभ राहिल भसतां 
दुशेनी चोकट ४ इंच रुंदीची दिसते व बाहेरून पाहिली 
असतां ती २ दंच दंदीची दिसते, कारण तिच्या ३ इंच रंदो- 
पेकी १ इंच मितीच्या खोबणीत व अस्तरगारींत दबलेला 
'क्षसतो. त्याचप्रमाणे ४५ इंची चौकर असतां ती दशेनी 
५ ईंच व जाडीला ३ इंचच दिसठे. कारण वरच्या प्रमाणेच 
१ इंच दबलेला असतो. असं करण्याचें कारण दरवाजा 
छावतेबळी किंवा उघडतेवेळी, त्याप्रमाणेंच तो लावला असतां 
कोणी धक्के दिल किंवा ढकलन उघडण्याचा प्रयत्न केला 
हहणजे ज्या दिशेन त्याला मजबुती पाहिजे त्या दिरोतच ती 
मिळते. वरील उदाहरणांत ४>५ईचाची चौकट घेतली आहे 
तेथे ५दवंच जाडीचे चौकटीचे लांकूड जेव्हां मोडेल तेव्हांच तो 
दरवाजा उघडतां किंवा फोडलां येईल. त्या दिशेच्या काट- 
कोनांत म्हृणजे भिंतीच्या लांबीच्या दिशंत. भार किंवा 
नोराहे फारसा येत नाहो व खेरीज जरी तो आला तरी 
त्याला भिंतीची मजबुती असते. दरवाजञाच्य' चौकटीच्या 
माथ्या जे आढवट असतें त्यावर भिंतीचा भार येऊन 
बांक नये व्हणत . भिर्ताच्या रुद!इतकय़ा छावण्या त्यावर 
घालतात व खेरीज दरवाजाच्या किंत्रा खिडकीच्या रुंदोचा 
'क॑मानहि रचून घेतात. म्हणजे त्याच्या योगानें चोकर्टावर 
किंवा छावण्याबर वरील भिंतीचा भार येत नाहो. कोण- 
त्याहि घराचा बाहुराल द्रवाजा आंत उवडणाराच करतात. 
म्हणजे तो उघडण्य़ाझांकण्याला सोईचा पडतो. येवढेंच नव्हे 
तर ऊन व पाऊत यांपासून त्याच रक्षण होतं व तो आंतून 
बदोवस्तानं लावूनह्ि घेतां थेतो. 
दरवाजाच्या झडपा वेगवेगळ्या जातींच्या करातात. 
दरवाजे खिडक्यांच्या झडपा एर इंच जाडाच्य़ा कराव्या? 
कमा करू नयेत. दरवाजे फार रंद व जास्ती उंचोचे अत्तर 
तीळ तर झडपांची जाडी 1॥ इंच पासून १॥ इंच जाहीर 
चौहि असावी. झाप्य़ांचे किंवा फाटकांचे दरवाजे ३ इंच 
नाडी हि करतात. या वर लिहलह्या वेगवेगळ्या ।ठक णी 
सांगितलेली जाडी झडपांच्या तराफप्रांची (फ्रमवक) समजावी, 
अशा तराफांत लहान लहान विभाग करून कांचा बतावे- 
छेल्या असोत $.वा वेगवेगळ्या धांटाची पातळ कळ्य़ांचॉ 
तावदाने करून बसविलेली असोत वेगवेगळ्या भाकारांच्य| 
दरवाजांच्या व खिडक्यांच्या चौकटी ब झडपा या काय 
काय मापाच्या असाव्या हे पुढ कोष्टझांत दिल आहे 
ह्याच खिडक्षय़ांनां पाऊण हूचो लाखा गज ब्रतव!वयाच 
असद तर चाकटोच्या लाकडांची जाडी एक इचान न्ञाश्ती 
घेतात. तावदानी किंवा अधेतावदानी आणि कांचे'च्या 
झडपा करणे असल्याल त्या दीड हच जाडीच्या करतात. परंतु 
४%७फूर दूरवाज्य़ांचा तावदाने १॥ इच जाडीची व त्यापेक्षां 
लहान . पापाच्या दरवाज्यांची ताबदाने १. ईंच भढीची 


1) 
च्छ चज 

| 
“६ 


। करतात किंबा कांचा वापरतात 'आणि नुसत्या साध्या 
फळ्य़ांच्या झडप करणं असल्यास त्यास ३॥ किंवा ४ फुटी 
डरवाज्यांनां 3॥ इचा फळ वापरतात ब त्य! सवाना रेरजाने 
खिडक्यांच्या क्षडपा, पुस्तावण्या १>१॥ इंच या मापाच्या 
वापरतात. खिडक्यांच्या झडपांनां-त्या कांचेच्या करणं 
नसल्यास-१॥ इंच जाडीच्याच ,फळ्या वापरतात. परंतु 
२॥ फुटांपेक्षा ॑ुंदी कमी असल्ग्रास थञाढी १। इंचीहि चालते. 
द्रवाज्यास तीन बिजागऱ्यांचे बोड वापरतात ब खिके- 
क्यांनां दोन विजागऱ्यांचे जोड वापरतात. मोठया दरवाज्यां- 
साठा ५ इंचो व लहान दरबाज्यांताठी ढं हृंची विजागऱ्य! 
वापरतात. 


दरवाजे ब खिढकर्यांच्या चोकटी. 
दरवाजांचे माप 


बाह्या दोन कपाळ-उंबरठा 
(८>-:>>4*<----३. “>... “>.---->< 

लांबी २. भाडी शझांबी २. जाडी इंच 

४॥>३॥ ८-२” ५” >४” ६0-४१? ५. 3४४ 
४. ३ >९४ 

४>९७” ७-६॥” ४॥? >४” ७५-- इ॥ >७४ 
५-१” ४॥ >४ 

२॥%६॥. ७'-१॥” श/><३१॥” ५-३” ३. ><३॥ 
०-३” ३. >३॥ 

३१९६ ६-०” ४?>३ ॥” ड?-€” ४ >३॥ 
डु ४-८?” ३ >३॥ 
२॥>६ ६१-५७” इ०/>३१॥” ४-२” ८ >९३॥ 
४-९” ३ >३॥ 

४>५' ९-८” ४”>९३१॥” ५-6” ४ >९३॥ 
३॥>६४॥ ५)>६-” ४/4॥३” ५/->”  ,« 9९१॥ 
३४ इ'-७' ३/०><३॥? ४-७”  ३१॥ »>९४ 
२३ ३॥” ३”>३१” 116 ३ ><३ 
३%६१॥ २? ३०>३” ड्पा ३१ >३ 


[ कोष्टकांतील शेवटच्या रकान्यांताछ या खुणेचा मार्य 


खालील समजावी ] 


रवाजे, खिडक्या ्ष चोकटोः---लांकूह सागवानी असून 
त प्रमाणांत अतवं. ह्या चोकटी चांगल्या! कराव्या व कुसांची 
व॒भोकांची दळाशी बरोबर असावी. ह्या चौदरी 
बांधकामांत घट्ट बसवून त्यांचे जे भाग बांधकामांत द्यून 
ज्ञाणारे असतील त्यांस पातळ डामर ( कोल्टार ) कढबन 
उष्ण आहे ताच लावाब. चाकटीाच्या एका बाजूच्या दोनास 
अर्धा इंच रुंदोची ब क्षडपांच्या गाडीची खोबण अन्न 
दसऱ्या बालच्या कोरांस गोलची (किंबा चप मारलंली 
असावी. चोकटाचा आकार लांकडाच्या घनकु्टांवर आळा- 
रतात. वतुळ वोकर्टाल बहुधा साध्या चोकरीच्या दराच्या 
दुप्पट दर देतात 
प्यानलदरवषा अ.--अशा द्रवाजांना २ झडपा अत 
तात. ब त्यांत सारक्षमा! आकारच छण (प्यानेऊ) अश्षांबेत 


क 


श्थापत्यद्यास्त्र महाराष्ट्रीय ज्ञानकोष. ( ल ) ३५२ ( दर, खिडक्या ) 
ब्हणजे उंचीत ३ व रुंदीत २; झडपांच्या खभ्या | तक्तयाच्या दोन्ही वाजच्या एका कोशल गोल्चा 


आढडवी दांडका ब विण्याच्या आंतील घष॒ बाहेरील कोरांत्त 
दुझ्या मारून एकचतुर्थांश वर्तुळादी गोलची करावी 
र्षणाची (प्यानेलळची). बाडी मध्यभार्यी दांडक्याच्या नञाडी- 
इतक्की असून त्यांच्या कडा निमुळत्या होत जाऊन त्या 
द्वांडक्य़ांत कुसं करून घालाव्यात. खणाच्या मधल्या जाडी 
भागाच्या कोरांत गोलची असावी. प्रत्येक झडप पितळेच्या 
ठेशोच्या ( बट ) किंत्रा घडीच्या ( बेंक फ्ल्य़ांक ) बिजाग- 
ब्यारनी चौकटीश्ी पितळेच्या स्कूर्नी जोडावी, दरवाजा 
उघडण्या-लावण्यासाठी बोल्ट, आंकडे, कायंडे, कब्या हा 
पितळी भतावात. ह्याच्या पेक्षां कमी प्रतोच्या झडपांच्या 
उभ्या व आडव्या दांडक्य़ांस ब्या्णि विण्याच्या दोन्ही 
बाजूच्या कोनात डल्या व गोळचीच्या ऐवनी चप मारतात 
जागि खणाच्या (-प्यानेळच्या ) मधल्या जाडी भागांताळ 
दोन्ही बांचे कोपरे नुसते काटछोनांत ठेवतात. 

_. कांच प्यानेल द्रवाजेः-ह्यांत वरच्या ४ खणाच्या (प्याने- 
छड्या ) जागीं कांचेदी तावदानं अतततात आणि झडपांच्या 
उड्या व आढड्या दांडक्यांतर आंतल्या. बाजंत सिंगे बत 
दिण्यासाठीं गोळचोच्या ऐवजी अर्ध्या इंचाची खोबण पाढतात. 
भिंगामधीळ बारीक गरजांच्या बाहूरांळ बाजमध्ये चोरस 
ठेवन. तिच्या कोरांस गोलची व वलक्धी करावी. आणि 
आंतल्या. बाजुत.. भिंगे बसवण्यासाठी अध्या इंच रुंदीची 
खोबण ध्यावी. तावदार्न उत्तम प्रतोच्या इंग्लिश, २१ ओत 
छाऊन भिंगाची अतावत. प्रत्यक तावदान खोबणांत 
बराबर मावेल अशा बेताने कापरन बिन डोक्याच्या बारीक 
चुकार्नी व लांबीर्च बसवाव 

द्रवाजे, फळयांच्या झडपांचे व बिनी पुस्तावण्याचेः--दर- 
वाज्याच्या उंचीइतक्या ळांब झपा नोडळेल्य़ा फळ्यांच्या 
अलून त्यांच्या आंतल्या बाजूस दोन अथवा तीन पुस्तावण्या 
जोडाव्या. फळ्या निर्मळ रंधून त्या खोबणदांत्याच्या 
(टंग ग्रुव्ह ) किंवा चोरत पालळवांच्या ( रिवेटेड ) सांघ्यानें 
जोडाढ्य़ा. प्रत्येक फ&च्या एझा कोरेल गोलची मारावी 
दरवाज्याची रुंदी ३ फुटांपेक्षा अधिक असल्यास झडपा 
दोन असाव्यात. फळथा जोडणाउपरा पुह््तावण्यांच्या छोरांस 
चप मारावी. प्रत्येक झडप पुस्तावण्याबर लोखंडाच्या नर- 
मादीने अथवा बळकट लोखंडी ठेशीच्या बिजागऱ्यांनी 
चौकटोस जोडावी. बोल्ट, आंकडे, कोयडे, कड्या, लोखंडी 
अलाव्या. 
दरवाजे; फरेम्ड ब ब्रेस्डः “ह्यांत झडपा . चोळटांच्या 

हसून त्यांवर तक्ते भारतात. झडपांच्य़ा चोकटींत तळ 
साथ्य़ाची उभी व विण्याची दांडका असून तळच्या विण्याच्या 
॥णि माथ्याच्या दांडक्यामर्ष्ये तिरपी दांडा असतात. 
या सबवे दांडक्यांच्या आंतीळ कोरांत वप मारावी किंवा 
गोळची करावी. तव्ते रंघून त्यांत चौरत्त वाळवांचे तांधे 
कडून झडपांच्या चाकरीच्या बाहरीळ बाजत जोडावे. प्रत्येक 


करावी. दरव जपाच्या आळाराप्रफाणें झडपांच्या चोकटांची 
दांडका १॥ इंचापासन सुमार २ ६ जाडोवी असारबात, व 
कळ्यांची जाडी पांचअष्टमांशापातून सातआष्टमाशापयंत 
असावी. द्रवाज्य़ांचा रुंदी ३ फुःांपेक्षां आधेक असल्यास 
झडपा दोन असाव्यात. प्रत्येक झप तळमाथा व विण्याप्च्या 
दांहक्षपावर मादीची पट्टी बसवू किंवा लोखंडी बळबट 
ठेशीच्य़ा बिजागऱ्यांनी चोकटांस जोडावी. बोल्ट, कायंडे, 
आंकडे, कड्या लोखंडी असाव्या(.. 

दरवाजे व खिडक्याः--दरव,जञे साधारणतः 
रुंद व ६॥ फूट उंच आहतावे, खिढक्य़ांचे एकंदर क्षत्रफळ 
खोलीच्या किंवा दिवाणखान्याच्या प्रत्येक १०० ते १२५ घन - 
फुटांस १ थोरस कूट एवर्डे तरी निदान असावे. दवाखान्यां- 
तून बंगैरे ह्याच्या दुप्पट क्षेत्रफळ, ठेवतात. खिडक्यांचा 
तळ अमीनीपासून साधारणतः १॥ फूट उंवीवर असावा. 
द्रवाजने बहुतकरून दोन झडपांचे करतात. व 
२॥ फट शद व ६ फूट उंच मस्षे असावे. मेःठमोठाल्या 
हमारतांतन हे दरवाजे ५ फूट रुंद व॒८ फूट उंच 
या सापाचे करतात. दुरवाज्यांतर्‍या झडपा काम पुरें झाल्या 
बर करतात. परतु त्यांच्या चोक्टो मात्र भितीच बांधकाभ 
करीत असतांनाच बसवितात. 
लोखंडी गरजांच्या व फळ्यांच्या झडपांचे द्रवाजेः-या प्रका? 
रच्या दरवाज्यांतत झडपा दुहेरी असतात. बाहेरील झडप! 
कळ्यांच्या असन, आंतील झडपा चौकटीच्या करून त्यांत 
लोखंडी गोळ गज बसवितात. 'गैकटीची लाकडे ६५४ ईचा 
पेक्षा कभी मापाचा नत्तारवी. त्यांच्या दोन्ही बाजूंस झडपा 
करतां अधो इंच रुंदोची ब झडपांच्या जाढीची खोबण 
सभोवार असावी. चोौकरटांच्या झडपांची उभी. त” 
माथ्याची आणि विण्याची दांडका २॥ इच नांडीची 
भस्तावीत. व त्यांत पाऊग इंच पासुन एक इच व्यासाचे 
लोखंडी गोळ गज मध्यापासु1. मध्य़ापत्रत . ४ इंच अंतरा” 
बर बसवावेत. तळमाथ्य़ाच्या दांडक्यांत एक ईंच खोलीची 
भार्के पाडून त्य़ांत हे ळोखडी गज चांगले बच्वून मधल्या 
लांकडी विण्यांतून आरपार घालावत 

दरवाजे, खडखड्यांवः-या दरव(ज्पांना ५४ खण (प्यानेळ) 
असतात, आणि त्या प्रत्येकांत खडखड्या ( व्हेनीशिय़न 
बसवाब्या. खडखड्यांची पाती २॥ ईंच रुंद व तौनअष्टमांश 
जाडाचा असन त्यांची अर्धी रुंरो एकमेकांवर चढवून ब” 
वावी खडखड्या, गोळची केलल्या उभ्या राजास लद्दांन 
५ इव रुंदीच्या पितळी बिजागऱ्यांनी भोडाव्या 11) 
त्यांच्या कोरा गोल कराव्या. प्रत्येक झडपेच्य़ा उडभ्य़ा बव 
तळ:च्य़ा दांडकप्रांच्या बाहुरून व साथ्याच्य़ा दांडक्याल 
आंतन खडखड्या तंद्‌ केल्या असतां अपण्यासाठी खोबण 
करावी, खडखडयांच्या पात्यांच्या टोकांल पाऊण ईच लांबीची 
व॒तोनअरमाशि इंच ञ्यालाडांः गोळ कुस करून ती 


२॥॥ फूट 


( जाळी काम, जिने, दादर ) 


महाराष्ट्रीय ज्ञामजक्का. ( स) शेते 


-स्थापत्यशाशितर 


झडपांच्या चीडटीच्या खोबणीत बसाविग्याकरतां तींत वाटोळी 
भोक पाडतात, 

खिडवया, त[वदानी सिडक्‍्य!:--ह्यांत झडपांऱ्या उभ्या 
ब तळमाथ्याच्य़ा दांडक्यांच्या कोरांस एका बाजूपत डल्पा 
ब नोळची केलेली असून दुसऱ्या बाजूत सिर्गभे वततविण्या- 
साठी अध्या इंचाची खोबण करतात. तावदा'नांच्यामवाल 
गेञांस बाहेरच्या वाजूप सर्ष्ये चोरस व कोरास गोलची व 
बली करून आंतल्या माजू सिंर्गे बतविण्यासाठी अध्या 
इंचादी खोबण वःरतात. ह्यांत पहिल्य़ा प्रयीच्या खिडक्यांना 
ठेशींच्या बिजागःया बोल्ट, आंकडे, कोथंडे, हँडल, बगेरे 
सामान पितळी असतें, व दुसऱ्या प्रतीच्या खिडक्यांना ह 
सवे सामान लोवडी असते व दांडक्य़ांच्या कोरांस बलढी 
च गोळतीच्या ऐवजी चप मारतात. 

लोखंडी गज व फळय़ांच्या झडपांच्या खिडक्य़ाः-ह्यांत 
पाऊण इव ठ्य़ासाचे लोखंडो गोल गज मधल्या आढवटांतून 
झारपार घालून चौकटीचे कपाळ आणि उंबऱ्प़ांत गभोपासून 
गरभोपय्रत ३ इंच अतरावर बसवावेत. लोखंडी गज तांव- 
दानी व फळ्यांच्या झडपांच्या खिडक्या यांत तावद्दानाच्या 
झडप आंतल्या बाजूस व फळांच्या झडपा बाहेरच्या 
बाजूत असून दोन्ही बाजूंच्या झडपांमध्ये चोकटीत लोख- 
छाचे गञञ वत्षवितात. 


कांचा वतततिणेः-ऱत्तावदाने सीसी क्राऊन ग्लासचीं 


अस्तारत्री. त्यावर भोरे किंत्रा दुतर॑ कोणरयहि व्येंग 
नसारबे. तावदाने लांबार्ने बसवूज तास चप झारावी. 
साधारण तावदानांच्या कांचा द्र चोरस फुटास 


बजतांत १६ लोस (१ पौंड, ) भरतील अश्या असावी. 
महत्त्वाच्या इमारतींत या काचा द्र चौरस पुटास्त २१ ओंक 
भरतील अशा चांगल्या प्रकारच्या असाब्या. चौकटीच्या 
खोबणीत भिंग बरोबर बसेल अर्ते कापार्ये व खोबणीत ठेव- 
ल्यावर त्याच्या ४ बार्जूत बराड ( बिन डोडींच्या ) चुका 
बसवाळ्य़ा व त्याच्याकडेस खोबणीत लांबी लावून साफ 
बसवावी. भिंगे बत्तविल्यावर त्यांबेरील डाग पुसून ती स्वच्छ 
करावी.तावदान जहविण्यांपूवी चोकट व खोबणी स्वच्छ करून 
त्यांवर ओल्या रंगाचा ह्वात घावा म्हुणज्ञे लांबी चांगळी 
चिकटू र बघेल. जरूर तर लांबीत वाटेल तो रंग घालावा- 
लांबी मऊ करणें झाल्यास ३ पोंड कळीचा चुना पाण्यांत 
विरवून त्यात १ पौंड पर्ळ अश ( पोट्याशियम कार्बोन्ट ) 
बाळून ळोल्या रंगाप्रह्षाणे पातळ करून तावदानाच्या दोन्ही 
बाजूल लायावा. १२ तासानंतर लांबी इतकी मऊ होईल का, 
भिंग सहज काढतां येह उ. | 

लोखंढी पद्यांस जाळी का म.-ालोखंडी छर- 
पट्ट्या १ हुंच रुंदोच्या आणि. १८ ग्रेभच्या असून त्यांच 
बजन दर्‌ १०० फूट लांबीत १६ पौड असावे, त्या 
क्षितिजाशी ४५ अशांचा कोण करतीळ अश्या. एकमेकांवर 
कर्माकञाते मारून श्यामधध्ये २ इंचांची बागा सोडावी, सागर 


बानी थोडथोडया जाडीचा व रुंदोचा ळांर्डांचा सांगाडा करून 
त्यावर छरपट्टया मारतात, च त्यांच्या दोन्हां धाजूत आश्या 
हिरव्या वा दुतऱ्य़ा कोणत्याहि रंगाचे द्वात देतात. 
सध्यां एकतप्पांडेड मेटल नांवार्चे ८%१२ फूट भापाचे 
आणि यापक्षाहि लहान मापाचे जाळांचे पत्रे मिळताह, 
यांत जाळीची ओके पाटवडयांच्या साकाराची लंबचोरख 
असतात. त्यांची निझुंद बाजू ६ इंच,३ इंच, १॥ इंच पाऊण 
इंच, तीनकष्टनांश इंच व तौन्पोड्यांश इंच इतको असते. 
आणि ज्या पत्र्यातून हे जाळीचे पन्ने खेचून तयार देळेळे 
असतात. त्या पत्र्यांची जाडी तीनबोंडशांश इंच किंबा एक- 
चतुथाश इंच किंवा एकझष्टमांश इंव इतकी असते. व 
प्रत्येक तैतूची रुंदी तीनअष्टमांश इंच किंवा एकचतुर्थाश इंच 
किंबा पांडषोडशांशञ हव किंवा तीनषोडशांश इंच रिवा एक- 
अष्टमांश इंच इतका असते. च याच्यापेक्षा पातळ पत्यांचा 
म्हणजे १६ गेज १८ गेज किंशा २४ गेज जाडाच्या पञ््यां- 
तून १॥ इंचापासून तीनषोडशांश इंचापर्यंत रुंद अशी 
सुक्ष्प भाडं हासलेल्या पत्र्याच्या तंतूंची जाडी एकअष्टमांश 
इंच डिंवा तीनवत्तीततांश इंच असते. असे पत्रे सध्यां जाळी - 
कामाला तसंच दोन्ही बाजूला. लिभेट करून पडद्यासाठी 
जाणे तिमेट कांकोटच्या पोटांत घालून वरच्या मजल्याच्या 
जप्नीनी करण्याप्ताठी वापरतात. या जाळीच्या पत्र्यांचे वजन 
दर चौरस याडोस २३ पोंडापासून कमी होत होत अगदी 
पातळ पत्याच वजन पावणेदोव पोड ३तर्हँे कमीहि भरसतें. 
आणि त्यांचा भावाहे ८ आणे चोरत फुटांपेक्षा कमीच 
असतो. | 
. सागवानी लांकडाचे जाळीकामः--पडवीच्या खांबावर 
च लगीशी किंवा थोड्या जाडो-रुंदोच्या कड्या खांबाषर 
आडव्या ठोकून त्यावर सागवानी लांकडाच्या अधी इंच 
मापाच्या रिफ! क्षीतजाशीं ४६ झंशांचा कोन ७रून २ इंच 
अतरावर एकमेकांवर कर्णाकृ'ते माराव्या व त्यांच्या दोन्ही 
बाजूस ओढा रंग द्यावा. 
जिनेव दाद र.-एका मजल्यावरून दुतऱ्या मजल्यावर 
ण्यासाठी ज्या बांधकामाच्या पायऱ्या बांधलेश्या असतात 
त्यांनां जिना अस म्हूणतात. ह्या पायथ्या ळछाकडाच्या 
असतील तर त्यांनां दाद्र अस म्हणतात. तळमजष््यांत 


पाया घालून नड बांधकामांचा जिना करतां येतो झ्हणून 
क “१ 


तो तसा करतात. परंतु वरच्या मजल्यावर बांधकामाचा 
निना करणे अवघड असते, कारण त्यावा अड.भार सहून 
करण्याइतक्या मजबूत मिती करणें फार खर्चाचे असते. 
सबब लोखंडी अथवा लांकडी. दादरच एका मञल्य!वरून 
दुतऱ्या मजल्यावर ज्ञाण्याला करण्याचा :प्रधात आहे. कांही 
ठिकाणी लांब पल्ल्याचे दगड मिंतीत घालून ब श्यांचा 
बाहेरचा भाग घडून त्यांचे सांधे कमानीच्या तस्वावर करून 
रुद दगडी जिन केलेले असतात. परंतु: त्यांनां खर्चे फाए 
येतो. अशा जिन्यांचा तळ:बहुतकरून भे 
ष्ठुत एद्वारल््या चढल्या 


श्थांपत्थशा खत 


महाराष्ट्रीय शानकोश. (ल) ३५६४ 


(छत) 


कनन्व्च्््््््््तन्वव्व्व्व्व्ल््व्त्त्त्ट्-्222ाखांल्ाचच्च्च्ाचा00000र्‍नणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणण?० णी 


पातळीत असतो. मजल्याची उंची जास्ती असेल तर अध्या 
उर्चावर बिसावा घेण्यासाठी तबकडी करण्याची वहिवाट 
आहे. तोच जिना तीन बाजूच्या भिंतोंनां लागुन वर तीन 
भागांत चढत असेल तर प्रत्येक कापऱ्यांत एक एक 
चौकोनी तबकडी करतात. जिन्यांतून एका बाळूला निमुळत्या 
द दुसऱ्या बाजुला रुंद अशा पायऱ्या क्होपऱपांतूत घालतात. 


पण त्यांवरून माणसे पडण्याची भीति असल्याकारणाने तशा ; 


यायऱ्या होता होईल तों करूं नयेत. जिन्याच्या पायऱ्या 
जितक्या न्नास्ती रुंद असतील तितका त्यांचा चढ कमी 
असला पाहिजे. पायरी जर १२ इंच रुंदोचा असेल तर तिचा 
:ववढ ५॥ किंवा ६ इंचांपेक्षां जस्त असूं नये. 

त कथांचं छ त.-इं बहुतकरून बमा टॉक किंबा चांगह्या 
मुरळेल्या देवदारी ( पाइन ) लांकडाचे असाव. &प्परांतील 
थुर्य मुख्य लांकडं ( म्हणजे केंच्या किंवा पाख,ढ्या ) 
दिसूं शकतीळ अशा रातांने फळ्या, त्यांच्या खालच्या बाजूंस 
बतव'व्या. त'क्र्‍यांची नाडी अधी किंवा पाऊण इंच भतावी, 
भ्षाणि रुंदी ६ इंचापेक्षा अधिक नसावी. त्यांचा रंग सारखा 
भशून रुंदी सारखी असावी. फळ्यांचे सांधे खोबणदात्यांचे 
किंवा नळाचे असावेत. फळ्यांच्या खालच्या अंगास रंधा 
फिरलेला असून त्यांच्या कापऱ्यास गोलची किंवा इराप 
असावा. तक्ते मिंतांशी समांतर किंवा काटकोनांत ठेवून 
छपर!च्या सांगाड्याच्या खालच्या बाजूस पितळेच्या स्कूनी 
घट्ट बसतावेत. तक्तयांवर, जवत्ताच्या पक्क्या कढविलेल्या 
तेलांचा एक हात द्यावा व त्यावर रोगण लावावें. पाखा- 
ड्यांच्या ( पार्झन्तच्या ) किंत्रा वाशयांच्या खालच्या बाजूस 
कृत बसवावयारच अतेल तर मिंती व आढ्याजवळीळ काहो 
तः्के न बसावितां, त्यांच्या ऐबजी जस्ताचे जार्ळांदार पत्रे 
झिंवा पाऊणडच भोक ( मेश ) असलेली तारेची जाळी बस- 
वावी. बरूर वाटल्यास भिंतींच्या माथ्यासभ्भावती लांकडी कार- 
नीस बसवा. तक्तथांचें छत करतानां केच्यांच्या तुळयांच्या 
(टायबीमच्या)खाळ| २%२॥ इंच मापाच्या कड्या गभोपासून 
गभीमर्यत ९ फूट अंतरावर ठोकून त्यांच्या खालच्या बाजूत 
फळ्या स्क्रूनी बसबाव्यात. 

कापडाचे छतः-- थोड्या बाडी व रुंदोच्या सागवानी 
छांकडांच्या साठ्या (फ्रेमी) करून त्यांचा कांहां भाग भिंती- 
बर टेकून केचोच्या तुळई ( टायबामाशां ) स्कूनी जोडावा 
श त्यांच्या खालच्या बाजस बळकट खादीचे छत ताणून 
बांधावे. साठ्यांताछ लांकडांच्या खालच्या बाजूस खादीला 
झोळ न पडेल अशा रारतार्ने अवळ जवळ चुका मारून,खादी- 
शरून चुन्याचा हात द्यावा. कधां रूधी सांट्यांतीळ लांकड 
दिसतील असें छत-देतात, ह्यांत छताच्या खादीचे तुकडे 
करून लाठ्यांतांल निरानिराळया खणांत किंवा चौकटांत 
बसवितात, ष साठ्यांच्या लांकडास रोगण (वारनीश) देतात. 

णिळाड्याचे कृतः-- छताच्या कड्यांनां सध्या हच 
ब्या!झाष्ट्य! भरीन जांबूच्या कामरक्षा विळ्यांनां ठोकून त्यावर 


बुन्याचा गिलावा करतात. बांबू सरळ असून पक्के झालेले 
असावे. एका बांबूच्या दोन कांबी करून त्यांची गोल बाजू 
खाली करून प्रध्येक तुकड्यामध्यें तानअष्टमांश इंच अंतर 
सोडून खिळ्यांनीं सागवामी कढय़ांनां खालून ठोकावे. या 
कड्या २%३ इंच मापाच्या असून गरभोपासून गभीपर्यंत २ 
फूड अंतरावर ठेवाव्यात. व कामटया बसतांना सांधमोड 
व्हावी. सवे कामठ्या ठोकल्यानंतर गिलावा करण्यापूर्वी 
चांगल्या भिजञवाव्या. व त्या कड्यांनां टोकण्यापूर्वीहि भिज- 
बाढ्या. मळलेल्या चुन्यांत वाळू ब फीचा चुना समभाग 
घेऊन त्यांत स्वच्छ व ताज्या तागाचे १॥ ईंच ते २ इंचा- 
पर्यंत तुकढे तोडून घाळावे फळीचा चुना ब चाळ ४ घनफूट 
असली तर त्यांत ताग १ पोंडपर्यंत घालावा कुडावर चुना 
ज्ञोरानें मारावा म्हणजे तो बाबृच्या फटीतून जाऊन कडा 
चिकटून धरील. गिलावा बराच आळून कठीण होईपत 
ओल्य ठेवून त्याच्या पृष्ठभागावर ठोकणीर्ने ठोकून करणीन 
खाच ळरावे. व त्यावर पाव इंची जाडीची गिलाव्याची चट 
देऊन ती चांगली कठीण होइपर्यंत घोटावी, गिलावा पुरता 
बाळल| म्हणजे त्यःवर €फेतीचा हात द्यावा. बांधकाम ४ 
झाल्यानंतर घराच्या आंतीळ भाग साफ व गुळगुळीत व्हावी 


व्हणून इमारतास चुन्याचा किंवा कच्च्या मातीचा 
गिलावा करतात. बांधकामाचे सांधे निदान पाऊण 
इच खाल उकरून काढावे. म्हणजे भिंतीत गिलावा 


आंवळून बसेल, गिलावा करण्यापूर्वी मिताचा दशेनी भाग 
चांगल धुपून टाकून ६ तास ओला ठेवावा. गिलाव्यासा2! 
जुना साधारण घट्ट करून दगडाच्या बाहेर आलेल्या बार्जूवर 
भिदान पाव इंच जाडीचा गिलावा बसेल अश्या जाडीची चट 
द्यावी. खांडक्य़ांच्या बांधकामास पाऊण इंच व विटांच्या बांध” 
कामास अथी इंव जाडीची चट बहुधा पुरी पडते. मळलेल्य! 

न्यांत १ भाग फर्कांचा चुना व १ भांग स्वच्छ बारीक 
वाळू असावी. चट सारख्या जञाडीची असून, तिचा पृष्ठभाग 
सपाट असावा. व तिजवर ठोळणीर्ने चांगळ॑ ठोकाबें. हत 
घनफूट गिलाव्याच्या प्रळलेल्या चुन्यांत ६ पौंड तोडलेहा! 
ताग च ६ पाडे गूळ मिळवावा. गिलाव्याचा दुसरा धर देण 
झ'ल्यास पहिल्याथराचा पृष्ठभाग ओला आहे ताच ध्य़ावर 
टांचे भारून ठेवावेत. गिलाव्याचा पृष्टभझाग बराच बोलला 
बर्हूणजे त्यावर सनल्याच्या चुन्यांत ताग तोडून टाकून > 
गुळाचे पाणी घळलून त्याची पातळ चट देऊन गुळगुळीत हाई" 
पर्यंत धं दून काढावा. गिलाव्यांत कंगणार्चे किंबा नक्षांच 
काम करणें झाल्यास नसुन्याबरहुकूम नीट व साधर्नीत 
करावा. दरवाज्याजवळीळ कोपरे, कोरां नीट जपून करावा" 
पाहिजे असह्यास कोरांस गोलची करावी. सनला हातधाणीरत 
झळाचा अथवा पाट्यावर वाटावा. गिलाड्याचे माप बेतोना 
भिंतांच्या लांबीरंदीस क्षेत्रफळ काहून त्यांत दरवाजे, खिंड" 
क्ष्यांसाठी बांही वजा ७२ नये. कारण दरवाजाच्या षाजूत ष्‌ 


! कप्लानांच्या झांतल्या भाजू गिळाबा करावा छागतो १ 


( दरजां भरण ) 


महाराष्ट्रीय शानकोश्ा. (स ) ३५५ 


[्थापत्यशातत्रि 


-न-ननूूूुााााााा>>_<<<<>>:>>><<-<२->>२>२<<२<<><<>>२-३-.।३.---->>३<<>>>>> 


श्याचें क्षत्रफळ बहुतकरून दरवाजे किंवा खिडक्यांच्या क्षत्र- 


कळाच्या जवळ जवळ असते. 
भरड्या चुन्याचा गिलावा अर्धा इंच नाडीचाः--अशा 
ग्िलाव्य़ासाठी कळोचा चुना आणि खरखरीत धैळू किंवा 
चुना चाळन त्यांतील राइलले बारीक खडे मिळत मळ- 
छेला असवा, भिंतीच्या बाहेरोल ब!जृत याचा अधघां शच 
ज्ञाडीचा गिलावा छरावा. गिलावा छरतवेळी चता जारान 
भिंतीवर सारख्या जाडीडी चट हृ!इल अस्ता मारावा. गिला. 
ब्यास रंग देण क्षल्याल तो चुन्यांतच रंग मिसळावा 
विटांनी घांसन केलेला खरखरीत गिलावा;--। भित चांगली 
भिजवःवो व तिच्या पष्टमागावर पाण्यांत कालविलल्य़ा दाट 
कीच्या चुन्याचा शिडकाव करावा. व तांबडी मऊवाटगुळाच 
पार्ण्यांन घु कळून ति मितीवर फेकल्ल्य़ा आहेय़ा चुन्यावर 
तां साधारण बळकट हृ!इप<त घासाव; चुना थाड्याच ॥भान- 
रांत आळं लागतो. मितीन्या दशनी वाजूबराल उंचसखल 
[ग भरून साफ होईळ अशा बेताचीच गिलाव्याचा चट 
अत्तावी. एक ग्यालन पाण्यात १ ग्यालन गुळ या सापाने 
गुळारय पाणी करावे. 
मातीचा गिलावाः--मातीच्या गिलाव्यासाठा कमावलेल्या 
माह्तीचा उपयोग करावा. विटा ज्या मातांच्या करतात तो 
माती चालेल. पग तींत झाडाच्या मुळ्य़ा व वाळू अस नये. 
मोती चांगली गाळून एका खाड्यांत घालावी. व तिचा चिखल 
करून त्य़ांत गवत तोडून टाकावे. व पाणी खूप घाळून एक 
झगर दोन आठवडे तत्तःच राहु द्यावा. गिलावा करतांना 
त्याच्या अनेक पातळ चटी द्याव्या, एक नाड चट देऊं नये. 
तिमेटाचा गिलावाः--पोटलंड सिर्पेट व बारोक वाळू यांचे 
समभाग मिश्रण करून १ ईंच जञाडांच्या गिलाव्याची चर 
देऊन करणीन त्यावर टांचे मारावेत परंतु त्यावर टाकू न्ये. 
पाहेल्या चर्ट वर एकअष्टमांश इंच जाडीची नुत्तत्या पोलंड 
शिमेंटावी चट द्यावी व पष्टभाग घोटून गुळगुळीत करावा. 
दरन्ा भरणेः-सवड असल्यास सांध्यांतील चुना निदान 
पाऊण इंच खोलीपर्यंत उकरून कःहून त्यांतील धूळ झाडून 
छाढावी व भिंत पाण्यानें भिजवावो. दरजांच्या चुन्य़ांत 
चांगला फद्ी चाव स्वच्छ बारीक वाळही समभाग असावा, 
१ घनफूट मळलेल्या चुन्य़ांत १प!ढ ताग या मानाने तोडून 
टाकावा. द्रजा भरलेले सांधे स्पष्ट दिसतीळ अशा रीतान 
द्रजा सारख्या जाडीच्या असन चपट्या, गुलाइच्या कवा 
तारेच्या घोटणीच्या असाव्या, दरजांचे काम संपल्यानंतर 
त्या ३ दिवसपर्थेत ओल्या राहतीळ खशी तजवीज ठेवावी. 
बांधकामाच्य़ा सव दशशेनी बाजूस दरजा कराव्या, 
सिव्रेराच्या दरजाः--या जितक्या जलदीने भरवतील 
तितक्ष्य़ा नलदीने भराव्या. द्रजांतील सिमेंट कठिण होऊ 
छागले म्हणजे त्यास हात लाव नये. त्या केल्यापासून 


क 


बरस दिवस ओल्या ठेवाव्या. दरजासाठां सिमेंट 


व बाळू 
समभाग घेऊन त्यांच मिश्रण कराव. 


भिंतींनांर ग.--नुतती सफेती देणं झाल्यात दर घनफूड 
दिरविलेल्य़ा गुन्यांत ५ तोळे या प्रमाणांत बाभरीचा डोक 
गरम पाण्यांत वितळवून घालतात. डोकाचे ऐवजी तांदुळाची 
खळ डरून घातली तरी चालते. सु'ती चुना वापरावयाचा 
असल्यास १ हंडेडवेट भता कळी चुना घेऊन तो ऊन 
पाण्यांत झांकल्ल्य़ा भाडयांत विरवावा भाणि त्यांत ऊन 
प,ण्यांत १४॥| पौंड खाण्याचे मीठ विरवून घालाव आणि 
त्यांतच ८॥ पोंड तांदुळाची खळ करून घालावी. व सेतर 
गरम पाण्य़ांत १॥ पोंड सरस विरघळवून तो घालावा व या 
सर्वांचे चांगलं ढवळून मिश्रण करून सिंतींनां लावण्या जोगी 
पातर सफेती होण्यासाठी जरूर तितकें पाणी घ.लावे. आणि 
ते सफेलीच भांड कांही तारूपर्येत विस्तवावर ठेवून चांगलें 
उकळू द्यावे; त्यानंतर डी सफेती खादीच्या फडक्यांतून 
गःळुन ऊन असतांच भितीस लावली असतां पुसून ज्ञात 
नाही किंवा हाताला लागत नाही. 


भिंटीला फिकट हिरवा रंग देणें असल्यास सव्वादोन 
ग्यालन पाण्यांत चार पोंड कळीचुना विरवावा. व त्यांत 
१॥ पोंड पाण्यांत ५ तोळे डीक उकळून घालावा. तर्सेच 
३॥ पोड पाण्यांत १० तोळे तांदुळाची खळ करून तोडू 
घालावी. खरोज अधी ग्यालन पाण्यांत ७ पोंड आंब्याच्या 
ज्लाडांची लाल दोन (मेनिटपथत उक्ळन तो काढाहे त्यांत 
घालावा. आणि रंग येण्यासाठी दोन पोंड मोरचूद २] 
ड पाण्यांत उक्ळन तें रंगाचे पाणी त्यांत घालाव, भाणि 
हे मिश्रण ढवळून व फडक्यांतून याळून भिंतीला लावावे, 


ओले रंगः:-जदसाच तेल निवळ, रंगात फिक वतद्ष्त्कत 
असून चव घेतलो असतां गोड व मुरले लागावे. त्यात 
वाद्रंट वास येऊं नथे, व ते एकदां किंवा दोनदां फढविलेलं 
असले पाहजे. देशा जवत!च्या तेलाचा उपयोग 'कर्णे 
झाल्यास त्यांत ३े.दूर ( रेडलेड ) ष सुरदाडशिंग ( ल्थिजे ) 
[एक ग्यालन तेलांत १ पोंड मुरदाडशिंग या प्रमाणांत] ट'कून 
२ किंबा ३ तास सडकन उकळी येईपर्यंत छढवावें. सुरदाड> 
हिंग तेलांह बढविण्याची उत्तम रात म्हटली म्हणजे तं एका 
लहानशा पिशवीत घाठून ती पिशवी एका छांठांच्या टोकात 
बांधादी ब तेल; कढत असतांना ती ९ किंवा ३ तास त्यांत 
युचकळलेली राहोल अशा ठेवावी ष नंतर काढावी. या 
बढवलेल्या तेलास नवसाचे पक्के तेल ( गेलतेळ ) म्हणतात, 
कधी फधी हे तेल ए३च्छ करण्यासाठां त्यांत भआओइल ओफ 
व्होट्रीअळ ( गैंधक'म्ल ) मिश्र करून ते चांगल ढवळह्या 
नतर पाण्याने धुवावे. म्हणक्षे त्यांत राहिलेल्या अप्लाचा 
( शीसिडाचा ) अश निघून शातो. ह्या तेलाच्या अंगी लवकर 
वाळण्याचा शुण यावा ४६णूनच श्यांत मुरदाडशिच किंबा 


थोड्याच वेळांत तिव्वंट कठिण होण्यास सुरवात होते. त्या | शदूर घालतात 


8५ 


पद्वाराष्ट्रीय ज्ञानको. (स्त्र) ३५६ 


( रंग देणे) 


,_ लांबोः-टलांबी खडू किंवा चोक यांची करतात. कोरच्या 
खडूची पूड करून ती १ इंचांत५भोक असताल अशा ज्याच | 
णीतून गाळून तीत खळीाप्रमाण घट्ट होईल अशा वेताने कच 
जवसाचे तेल घाढूने मळून ठेवावा व या स्थितींत ती१रतास ! 


राहिल्यानंतर पुन्हां अगर्दा मऊ होईपर्येत मळावी म्हणजें 
लांबी तयार झाली. लांबी वाळठळा तर ऊन करून मळावी. 
म्हणक्षे उपयोग. करण्याजोगी होते. 


रंग दळण्यास जाते असते. पण नाते मिळ्ण्याजोगे 


नस्तेळ तर पाटावरत्रेटा ह्यांचा उपय्रोंग करावा. पाट्याकरतां | 
२ फूट चौरस काठिण दगडाची शिळा वापरावी. वरवंटा । 
कठिण देगडाचा असून शेक्‍्वाकृति असावा म्हणजे खाली | 


रुंद व वर निमुळताव त्याच्या तळाच| व्यास सुमार ४ इंच 


अशा बेताची असावी. रंगांत पहिल्याने फार थोडे तेळ 
घाळून पाट्यावर वाटून त्याची बाराक पृड केल्यानेतर 
बारीक भोकांच्या चाळणीतून चाळून त्यांत भिजण्यापुरते 
नवसाचे तेल घालून प्रत्येल खेपेस लिंबायेवढा गोळा पाटया- 
वर वाटावा व तो चांगला मऊ झाल्यानंतर दुसरा गोळा 
घेऊन वाटावा. वाटलेल्या रंग्रांत पक्क नवसाचे तेल अथवा 
टरपेनटाइंन किंवा दोन्हीहि घालून रंग पातळ करावा 
म्हणने ओला रंग लावण्याजोगा तयार होतो. ओल्या रंगांत 
कोणत्याहि रंगाची लकेरी पाहिजे असल्यास लकेरीऱ्चयया रंगाचे 
प्रमाण समनषण्यासाठी थोडा मासला तयार करावा. व तो 
पस्तीस पडला म्हणजे त्यांतीळ दृव्याच्या प्रमाणाने ह्ठ्वा 
तितका झोला रंग तयार करावा. तो तयार करतांना स्फे- 
त्यांत थोडे जवसाचे पक्के तेल घाःठून चांगल सिसळावे. व 
मग त्यांत ज्या रंगाडी लकेर पाईजे अत्तेळ तो रंग घालावा 
आणि साधारण दार होण्याइतळे तेळ अथवा टरपेनटाईइंन 
घाळून रंग खादीतून ढिवा वारीक भोकाच्या चाळणीतन 
गाळावा, ओला रंग शाईप्रमाणे पातळ असावा. म्हणजे तो 
लाबण्यास सुलभ पढतो. 

ज्या लांकूडकामास भोला रंग देणें असेल ते स्वच्छ 
धुवून त्यावराळ पूर्गंच्या झोल्या! रंगाच्या किंवा सरसाष्यपा 
खेपल्या वगरे, बोथट सुरी खरडून काढून लांकडांत 
गाठा असतोळ तर त्यांवर सफेत्याचे किंवा शेदराच्या 
ओल्या रंगाचे अथवा सरस ऊन करून त्याचे २ हात द्यावे ब 
वाळल्यावर कांचफोडीच्या कागदाने घासावे. 

ओल्या रंगाचा पहिला हात देण्यापूवी लांकूडकामाचा 
पष्ठभाग खडखरडात न दाळलेला असावा, पहिल्या हातासाठा 
छळल्या कल्या रंगांत पुर्ढे लिहल्याप्रमाणारने द्रव्यें 
असावा:-१ भाग सफेता,८ भाग खडूची पृड, ४ भाग दोनदां 
कढविलेले पक्के जवसाचे तेळ ह सर्व एकेठिकाणी चांगळॉ 
मिश्र करावी. लांकडांतांल सः भोबे 


क॑, चिरा ब खिळ्यांचा 


४, न १ 4. 
1$व| स्कूची भाक लांबीने बुजवून टाकावी व पृष्ठभाग खर- 
खरीत असेल तर वाळूच्या कागदाने ( सॅड्पेपरनं ) घांलून 


साफ करावा. लोखंडी कामावर असलेली धूळ व तांब पुसून 
टाकून प्रथम शदरा ओल्या रंगाचा १ हात द्यावा. चारिग्य, 
किंवा तांबडा, या दोन्हो रंगांची लकेरा देण ज्ञ!ल्यास पहिला 
हात गुलाबी रंगाचा असावा. जुन्या ओल्या रंगावर नवीन 
ओला रंग द्यावयाचा असल्यास जुना ओला रंग चुन्याच्या 
निवळीन घुवून काढावा. कोठें चिरा असतील तर त्या लांबीने 
भरून काढाव्या, जुना ओला रंग धूर लागून भरचट झाला 
असेल तर पाहिल्या हाताच्या ओल्या र॑गांत जवसाच्या 
तेळाच्या ऐवना टरपेनटाईन वालावे. जुना ओला रंग काढून 
टाकणें असल्यास मऊ साबण (सोफ्टसोप) अधी भाग, पोटे 
१ भाग आणि कळी चुना अर्धा भाग यांचं मिश्रण वापराबॅ. 


| हें मिश्रण करतांना पहिल्यानें साबण व पोटेंश अधणाच्या 
असावा व त्याची उंची दोन हातांनी धरून घोटतां येईल . 


पाण्यांत विरवावे व नतर त्यांत चुना टाकावा. हुं मिश्रण उष्ण 


. आहे तोच जो रंग पुसून काढावयाचा अलेल त्यावर कुंच्यान 


लाबून १२ पासून २४ तालपयत राहूं द्यावा व नंतर ऊन 


! पाण्यानं रग धुऊन काढल) म्हणज तो तेव्हांच न्घन जातो. 


| 


जुन्या ओल्य़ा रंग्रावर छटे पडले छसतील किंचा त्यांच्या 
खपल्या पडावयास लागल्या असतील तर असा पृष्ठभाग 
पश्नीस दगडाने (प्यूमिस स्टोन) घांतावा. व त्यावर ओल्या 
रंगांचे दोन तान हात द्यावे व हे वाळल्याक्‍ंतर सर्वे पष्ट 
भागांस नवा ओला रंग लावावा. ओल्या रंगाचा एक हात 
वाळला म्हणज्ञे त्यावर दुसरा हात द्यावा. सफेत्याचा ओला 
रंग करणें झाल्यास सकेता वजनी ४ भाग व पक्के जवसाय 
तेळ वजा ३ भाग एके ठिकाणीं खळून त्यांत थोड टरपेन 
टाईेन घाळतात. कर्घा कधी यांत थोडा अस्मानी रंग ( पार्श* 
यन ब्ल्यू ) टाकतात. हिरवा ओला रंग करणें झाल्यात ब्रॅस 
घुई$ किंवा मरांन ग्रीनचा उपयोग करतात. जंगल्याचा 
(ए मेटल प्रीन ) उपयोग केला तर तो रंग हवेत राहून 
फिक्का पडतो, तोच वापरणे असल्यास जंगला वजनी १३ 
भाग व सफेता वजन २२ भाग घेऊन त्यांचे मिश्रग भिन्न 
भिन्न वांटून मग्ग एके ठिकाणी मिश्र करावे. तांबड्या 
ओल्या रंगांत दोन भाग गेरू, तीन भाग शढूर 
व ४ भाग तेल असते. काळया ओह्या रंगांत खडु एक 
भाग, अर्धा भाग सफेता व पाव भाग काजळ मिश्रित तेल 
असतें. रोगणाचा ( व्हारनीश ) उपयोग करणें झाल्यास. 


'द्होपळ रोगणाचा उपयोग करावा. हं करतांना फोपळ म्हणजे 


चेद्रूता किंवा राळ ३ भाग टरपेनटाहेन ५ भाग आणे जवसाचे 
तेल २ भाग घालतात. 

गिलाव्यावर ओला रंग देणें झाल्यास गिलावा चांगला 
दाळून घट्ट झाळेळा असावा. पहिल्परा हाताच्या रंग्रांत सफेता 
व जवसाचे तेल मिसळून त्यांत थोड सुरदाडशिंग घालावे 
डुसरा हाताहे अशाच प्रकारचा असवा. तिसऱ्या हातास!ठी 
रंग थोड! दाट असून त्यांत थोर्डे टरपेन्टाहवन व ज्या 
प्रकारचा प]हिजे असेल तो रंग थोडा टाकावा. चवथ्या हाता” 
साढो रंग जितका दाट भस्ेळ तितका चांगला ब त्यांत 


(रंग देणे ) 


महाराष्ट्रीय क्षानकोर. (लख ) २३५७ 


स्थापत्यश!स्त्र 


-जञवसार्चे तेळ व टरपेंटट'ईन पमभाग घाळून थोडं शुगर ऑफ | माथ्यापासून खाली देतांना कुंचलीचे फटकारे खालीवर द्यावे 


लेड घालावे, पांचव्या हातासाठीं सफेत्यांत जो रंग पाहिज 
अतेल तो मिश्र करून त्यांत फक्त टरपेंनटाहून घालून शेवटचा 
हात द्यावा.लांकूडकामास ओळ्पा रंगाच्य़ा ऐवजीं जर नुसते तेळ 
दयांवयार्च असेळ तर जवसाच्या तेलांत थोडा गेरू (रेडओकर) 
घाल कढवन लावार्वे. लांकडास किंवा लोखंडास पातळ 
डार ( कोल्टार ) लावर्णे झाल्यात ते कढवून तें उष्ण आहे 
तोंच कुंचलीने लावावे. डामर विशेष पातळ असल्यात १ 
ग्यालन पातळ डामरांत त्याच्य़ा १६ ब्य़ा हिश्ञाइत छे देशी 
दारू घालून मिश्रण उष्ण आहे तोंपर्यंत लावाब. 
. लोडी सामान सुटें असले तर ते चांगळे तापवृन्न त्यावर 
पातळ डढामर लावार्वे. पण तें इमारतींत बतविलेले असह्यात 
पातळ डामर त्यास कढवून लावार्वे. चों(्त फुरात 
निदान १० पोंड तरी पातळ डामर ( कोल्टार ) ळागल. 
लोखंडातत किंवा लांकडास २ पोंड पातळ डामरांत अधी 
पेड आस्काल्ट व तितकीच राळ घाढून खूप कढवून मिश्रश 
निवालें म्हणजे लावावे. हीं द्रव्ये कढवितांन! त्यांनां असी शा 
स्पर्श होऊं न देण्याबद्दल खडरदारी ६71वी. 
ओला रंगः-हवेंत उघडे राहोळ म्हृणजे ऊन व प्राऊस 
लागेल अशा ठिकाणीं लांकूड ब लोलडळामास आल्या 
रंगाचे ४ हात द्यात्रे, इमारतांच्या आंतल्या बाजूत 
अकणाऱ्या लांकूड व लाखंडकामास ३ हात दिल्यात पुर 
लाकड चांगल मुरल्य़ाशिवाय त्याला आल| रग लावण प्रशस्त 
रही. ज्पा पृष्ठमागात ओळा रंग किंवा रोगण (व्हारनीश) 
द्यावयार्चे असेल तो स्वच्छ वाळलेला व गुळगुळीत असून 
त्यावर घूळ किंवा गेज अतुं नये. पाहिल्या हाताच्य़ा तेलांत 
२१ असं नये. व हा ह!त दिल्यावर भोकांत आणि भेगांत 


१०७ 


सेळांत रंग चांगला खलन त्यांत दानदां कढबलल पक्क जव- 
साचे तेल व टरपेनटाईन यांचें योग्य प्रम!णाने सिश्रण कराव, 
चांगलं काम पाहिजे असल्यास आल्या रंगाचा प्रत्यक हात 


दिला म्हणजे तो वाळल्यावर त्यावर प्यूमित दगडाने किंवा , 


कांचपुडींच्या कागदाने घातार्वे. आणि दुततरा हात देण्या- 
पूवा घळ झाडून टाकावी 


रांगण देण (व्हयारनीश):-लांकूडकाम चांगलं स्वच्छ करून , व 
। पाव ग्यालन टरपेनटाईन घ!लतात. 


घातल म्हणजे त्यावर स्वच्छ पक्कया जवसाच्या तलाचे दान 
हवा द्यावे. ते अतत का, एक.दिल्यानतर कांही वेळ!न दुसरा हात 
द्यावा, ब हं वाळले म्हणजे त्यांवर कोपल व्हारनीशचे पातळ 
हात द्यावे.तफेतीचा चुना किंव! रंग देण झाल्यास चुना पांढऱ्या 
बुनखडीचा भाजलेला असन कळ्य़ा ताज्या असाव्या. एक मोठे 
पातळ घेऊन त्यांत पुरेसे पाणी घाळून कळीचा चुना विरवून 
चागळा ढवळन स्वच्छ खादीच्या फडक्यांत गाळांवा. नतर 
₹उ०छ डक ऊन पाण्यांत विरवून त्यांत घालावा. १ घनफूट 
चुन्यात ५ ताळ डक अताब! [डकाएऐंवजी तांदळाच्या पठारचा 


:। कृणळकोची खळ करून तींत थोडा सरत, व 
। खाऊं नय म्हणून थोडा मोरचृद टाकून या खळीन कागद 


, पहिला हात 


लांबी घाळन तीं बजवन टाकून गांठों ने दिसतील अर्ते करावे. | अधा ग्यालन जवतारचे तेळ, २॥ तोळे इंदूर व सुरदाड शिंग 


। १० पोंड सफेत्यांत “ ग्यालन जञवसार्चे तेल व 


। दुसरा हात ह्याप्रमाणच पण [नताच्या तळापासुन माथ्या« 


कडे देत न्यारा. व विततरा हाऊ डावांकडन उनर्वाकडे व 
उजर्वाकडून डार्वाकडे फटकारे देत न्याव. याप्रमाणे ३ हात- 
द्यावे. नव्या भिंतीस चुना देण्यापूर्ती तो स्वच्छ करून झाडून 
टाकावी. एकर्दा ज्या मितीत सफेदी दिली असेल त्या भिंतीस 


' पुन्हां छफेती देण्यापर्रा पहिला चुना घांतून काहून कोठें 


कोळे गिळला पंडा असल्यास त्याची दुरल्ती करावा. 
कागद लावरणे:--भिंतीवर चुत किंवा कांहीं घाण अस- 


: ल्यास खरडून भिंतीचा अष्टभाग घांतून त्यावर रुरसाचा किंवा 
!' तांदुळाच्या कांजीचा हात द्यावा. सोल्यवान कागदांचा उपयोग 
। कर्ण झाल्यास पहिल्याने साधा लायानेंग पेपर चिकटवावा. 


कागद लावण्यापूर्वी भिंत अगदी वाळलेली असावी. चांगल्या 
ळि्यांचीं कागद 


चिकटवावा. खळीत थोडी तुरटी टाकली म्हणजे ती लवकर 
पसरतां येऊन साफ वसते. मिंदीस कागदं लावल्यावर 
त्यावर स्वच्छ फ्ल्यानेल गंडाळलेला दाटाळा रूळ फिरवन 


। साफ करावा सुरकुती पढं देऊ नयं. द्वातान ताफ करण्याचा 
। ६ल्$ल प्रयत्न करू नय. कारण कागद नाजूक असल्यास 


फाटून त्याची घाण होते. 
जुन्या कामाश् भोला रंग देण: -ज्या जुन्या वामास 
ओल। रंग द्यावयाचा तेकाम फार भळ्ले असेल तर घासून ब्र 


। खरडून साबणाच्या पाण्याने धूवून काढावे. धुरकट किंवा 
, ओशट ज्ञालळ असेल तर चुन्याच्या पाण्याने घुवून काढून 


त्याचा पष्टभाग घासावा व नतर रेगाचा 
सफःयात 


प्यमिस दृगडान 
द्यावा. हा हात देतांना १० पोड 


५ तोळे घालतात. व एअढ्या रंगात २०० चौरस फूट पृष्ट- 
भाग झांकला जातो. ह्वा हात वाळल्यावर दुसरा हात देतांना 
टरपन 
टाईन आणि ५ तोळे मुरदाडरिंग घालतात. व एवढ्या 
रंगार्न सुमारें ३५० चोरस फूट प्रष्टसाग झांकला जातो. हा 
हात वाळल्यावर तिसरा हात देतात. ह्यांत १० पोंड सफे- 
त्यांत पाव ग्यालन जवसाचे तेळ, ५ तोळे मुरदाडशिंग द 


बि दु द्वा ह कः-ाजेव्हां कोणतीहि इमारत 
उंच असेल व तिच्याभोवती तिच्या उंचीच्या 
रती नसतीळ त्यावेळी अशा इसप्तारतीवर वॉल 
पडण्याची भोति अप्तते. ब ता. पढु नये म्हणन विद्य- 
द्वाहक पट्टय़ा किंबा गज अधा इंव व्यासांचे बसवितात 
जर्थ सुहुंगाची दारू वगेरे एकदस पेंट घणारे पदार्थ भरलेल 
असतील त्या ठिकार्गीं तर विंधुद्राहकाची आवश्यकता 
फार असते: हे विद्युत्‌ वाहक म्हणजे तांब्याच्या सळ्या! 


फार 
हइमा- 


खळ करून प्रत्येक हात कुंचलोनं द्यावा.पाहिला हात निर्ताच्या . किंवा १” >” मापाच्या पध्या असतात.त्यांचे वरचं राक 


श्यापत्यशात्त्र 


काक 


इमारतीच्यावर पांच फूट ते लात फूट ठेवाद वत्याला त्रिशूळा 
सारख २ किंवा ५ टोकांच तांब्याचे फळ वत्तवितात. व त्या 
पट्च्या किंवा गज माथ्यापासून तो. थेट पायापर्यंत 
सांधे क्षाळून एकजीब केळेळे अतावे लागतात. म्हणजे वरून 
त्रिजञूळाने आकर्थिडेळा कि्लुत्प्रवाह ह्या पदातून किंवा 
गजञांतून खालील विहिरीतल्य़ा पाण्याला जाऊन मिळतो. 
जवळ पाण्याची विहोर नठढी तर येवढ्याकारेतां लहानशी 
बिह्ोर, पाणी लागेतोपर्यत खोल करतात, किंदा जवळून 
पाण्याचा नळ लात असल्यास हा विद्यद्ठाद्क त्या नळाला 
न्षोडतात ष जेथ नळ नसेल अशा ठिकाणी दमट मातो निवे. 
पर्यंत खाडा करतात व त्या खाड्यांत ३ कूट लांब व ३ फूट रंद 
व एकषोडशांश इंच जाड असा तांब्याचा पत्रा पुरून त्य़ा 
प्याला बिदयुठ्ठ हक पद्टी झाळन जोडतात व त्याच्या भोव- 
ताला साधे कोळपे व गोटे किंत्रा रेती घालन खाडा भरूत 
काढतात. पावसाळ्याच्य! पूर्वी भे महिन्यांत अते विद्य- 
ह्वाहक तपासावे, आणि टे तपासतांना ज्या भईत विद्यद्वाहक 
नेऊन सोडला असल तिचा विद्यप्रतिरोधकपणा ( रिज्ली- 
स्टन्त ) दह ओमपेक्षांहिे कपीच असला तर तो विदु- 
द्व'हक आपले काम योग्य रीतीर्ने करील अर्त समजावें. धी 
कघा विदुद्ठाहकाची पट्टी पाण्याच्या नळांतां सांधा करून 
बोडतात 


इमा!रतावर वीज पडे नये म्हणून इमारतीचा अतिशय 
उंच भाग असेल अशा भागावर विदुद्ठाहक तोडगा 
बत्तवितात. विदयद्वाहकझाचा वरील टोकाकडील भाग 
मसरोव पाऊण इंच व्यासाचा तांब्याच्या सळईचा आततावा. 
व त्याचे टोक वतुळ ज्ञांकप्रमार्गे असावें. शंकची 
लत्र उती सळइच्या त्रिज्येबरोबर अश्लावी. ह्यावरोल टोंका- 
फडोल भागाची उंची ज्या इमारतीत विद्यद्र'हक लावा- 
वयाचा त्या इमारतीचा जो भाग सर्वात उंच अघेल त्यावर 
५ फूट असावी, वाहूकाच्य़ा टोंकांस छ'टिनम घातची 
अणकूचा वसावितात. किंवा त्यावर गेज वाढू नथ्रे म्हणन 
सुलामा अथवा कल्दह करतात 


वाहक माथ्याप'सून तळाप्थत अजिच्छिन असन ह्यास 
इपारतावर ठिकठिकाणी अटक करून तो बतबाव| इमारतीच्या 
ज्या वाजत पावत्ताचा झोक विशेष असेल त्या बाजत जिच्य- 
द्वाहूक ळवून जमिनीत न्यावा. आढे छप्पर, पन्हळ वगेरत 
घालूच अ पृष्ठनाग अत्ततील ते सर्वे वाहूकांशी तांब्याच्या 
पद्ध्यांनी नोडवे, नेथ जेथे वेगजेगळ्या पद्र्या जं डावय़!च्या 
असठाल तेथ तेथ बाहुकांच्या तुकड्यांचा टक ९३७ करून 
त्यात [तरा पालव सांधा करून स्करनां $वा रिठ टांना पक्का 
आडून कस्तूरलांधा करवा. वाहकाचा खालचा भाग जाम़े 
नीत ३ फूर खोल न्यावा. व त्याच्या टोकांस १ ॥> भशश्‍मांश 
इच या मापाची तांब्याची पट्टी बस्ता करून ज्ञाडून जपे 
बात ३ फूट खोळ चर खणन त्यांतन इमारतापातून १० 


महाराष्ट्रीय शञानव्ीशा. (ल) श्‍३षट 


(मजूरी ) 


4) 


वा ४« फूट लाब नेऊन तिच्या टॉकाशा ३> ३ फूट * 
एक्षांडशांत इंच इतक्या जाडोचा तांब्याचा पत्रा जोडून 
हा पत्रा, आली राहील अश! मातीत खळगा करून त्यांत 
पुरून त्यासर्भावता लोणारो कोळसे घालावेत. तसंच चर्रात 
तांडय़ाच्या पट्टीतर्भोवतीद्वि कोळतते घालन चराच्या राहिलल्या 
भागांत बाळू घाळून चर बुत्तवृत टाकावा. आणि इन[रतांच्या 
आतपासचे सत्रे पाणी या खळग्यांत नाईल अर्से करापें 
कारागिरीवमजूरी. 

देर एक वाळवगार मनुष्पार्न दररोन किती काम 
केळ पाहिजे ह्याचे साधारण पानः--उत्तम माठाीव 
काळय़ा दगडाचे काग्र १॥ धनफट, ठोकळ्याय 
काम ( ब्लॉक इन कोषे ) ४ घनफूट, थराचे पहिल्या 
मताचे बाधकाम ९ घनफूट, दुत्तऱ्या प्रतोच १२॥ घनफूट, 
तिसऱ्या प्रतीचे २० घनफूट; बीन थराचें उंबराचे बांधकाम 
२० ते २५ घनफूट, दुगडमाताच बांधकाम ५० धनफट, 
झुक्या दगडाच बांधकाम ३३ घनफूट,वीट चुन्याच पहिल्या 
प्रताच बाधकाम १७ घनफूट, दुसऱ्या प्रतांचे ९२५ घनफट, 
(९ इंच जाडी!चीच मिंत असेळ तर ह्याच्या पाऊणपटच 
काम उतरत ), चिखलविटांचे बांधकाझ २५ घनफूट, मार्ठाब 
दगडाच्या कमाना १ ते १॥ घनफट, ठोकळी कमान २॥! 
घनफूट, विटा-चुन्याच्या कमानी १० ते १२॥ घनफूट, 
दगडाच्या कामाच्या द्रजा भरण ६६ चोरस फूट, बॉट” 


चामाच्या द्रजा भरणे ५० चोरस फूट,पाऊण इंची सिमेंटची । 


अस्तरगारी २३ चोरत फूट, चुन्याचे ्रॅत्टर ३ हात २२९ 
चौरस फूट, काळया दगडाची फरशी पाहेल्श्रा प्रकारची 
३ चारत कूट, दुततर्‍्या प्रकारची ४॥ चौरत्त फूट, ३ र्‍या! 
मकारचीा ६ चरस फूट, शह्ाबादी फरशी ३० ते ४० चौरस 
फूट, सिडिंग किंवा छत ५० चौरस फट, मैगलोरी 
के'लांसाठा रिपा बततविर्गे १०० चौरस फट, साध्या 
कोलांसाठी रिपा बस्षवि्णे ६० चोरस फट, देशी बोळ दहेररा 
बसावेणे १०« चोरस फट, नळीच्या पत्र्याचे रूफ ३३ 
चारस फूर, मंगळुरी ढापे बत्ताविणे ५० रमिंग फ 

पन्हाळी गटार ब्षविर्ग १२ ते १६ रमिंग फुट, सागवानी 
चकटीचे काम २ घनफूट, रंगाचे ३ हात ६० चौरस 
फूट, व्हारानेशच २ हात १ नारस फट, ष्ह!इंट धाश 
वा सफेतीचे ३ हात ४०० चौरस फूट, ज!ळीकाम 
एक्सपांडेड भेटळ किंवा छरपट्र्यांचे काम ५« चोरस कूट; 
जाळीकाम लांकडी चोळटी सुद्धां ३३ चौरत फूट, खोदाण 


मातात. '* फुटपर्यथत उची, वःहतुक १०७० फटापर्शंत--७५ 


कुट, वल मापाचेच कच्च्या मुरमांत ५० घनकूट, मध्यम - 


सुष्मांत ३५ घनकूट, व कठिण मरुप्तांत २५ घनफूट; 
मक [कवा ।पेट्या दगड ( वाहतुक ५० फुटांपयत ) १६ 
पनकूट, खादकाम काळ्या क्ताठेण दगडांत ( बाहतुक ५८० 
हट « घनफूट काळी खडी फोडणे १॥ इंची १० घनफट, 


खडा डोक्यावरून वाहून नेण ( वाहतुक १०० कूट) 


(धुमड) 


अद्दाराष्ट्रीय क्षानव्ोशठ- ( ल ) गे५९ 


स्यांस्त्यशातल्ल 


किणी ीणटीणीीशीशीनॉनशिशॉतिशिनसससस्शि्सिसशिशिकामिधसिकसिंयीणणणणीणणण य्य पपपपपम्पपपपपपपमिनिमममपमममिमम 


८६ धरयेफूड (वाहतुरू २०० फूट) व ५० घनफूट ( दाइ!तुक 
६६० पुट ) २५ घनपूट. 


घुथट.--घुमट म्हृणजे नियामित बहुकोण!कृति किंवा वर्तु- 
ल''कुणि भागा झांकण्प़ाप्ता्दी अर्धगोल'कृति किंवा ल॑बगोाला- 
कृति दंगडानं बांघलेळं अच्छादन दहोय़.खालच्या इमल्य़ाच्या 
भिंती किंवा खांत्र यांच्या योगाने जरी गाभारा चोरत 
होत अत्तळा दरी कांही उंचीवर चारी कोपऱ्यांत दगडांचे 
थोडयोडे थर बाहेर कहूत किवा कमानी करून समभुज 
अष्टकान तयार करूग घेतात. त्याच्य़ा वरील भाग पोडश- 
मु्जांवा व त्यांच्या वरील भाग वतुळ असा करून घेतात. 
च त्वासच्यांवर सुसरप्रानी पद्धतीचे अधेबोलाकृति घुमट 
किंग शिक्(एपद्धतीत्रे लंब्रगोळ कांत घुमट बांघतात. 
भिती कार जाड व मत्तवूच अत्तव्या लागतात. कारण 
त्यांच्यावर फार भर यावयाचा असतो. घुपट अधंगोला- 
गेक्षां जास्ती उभीच असलें म्हणजे चांगले दित्ते व 
मअजबुतीलादह्वि चांगल असते. 


इमा र ताींतांयेणा रा ख चे.-ऱ्या खचोचा । 


डद्मास्त करतांना. इमारतीची बाहेरील लांबी व 
झंदी त्यांचा गुणाकार करून त्या गुणाकारा" उंचीने 


गुणळे असतां जें धनफळ येईळ त्या घनफळाला इम!रत 
56णत्या प्रकारचा आह त ॥हृशबांत घऊन दर घनफुट!स 
इतके आणे घेऊन त्प़रावरून ठोकळ सानार्न इमारतोची ए३- 
दुर झिंमत काढतां येते. अस करतांना इमारतोची उंची 
झडडणाजे जमिनीपासून रुफाच्या अध्यो उंचोपर्थेत जञ माप 
अहेल ते घेतात. आणि व्हरांडा किंवा पडव्य़ा याचहि 
सबंध माप वेतात. तन १८६० पासन १८५७५ पर्संत सुंब- 
इच्या मोठगोट्या सरकारी इमारती झाल्या त्यांत युव्ह- 
विटीच्हा रांजाभई टावरला द्र घन्फुटात्त सुम!९१५॥ आण 
इत! खर्चे लागठा. भाणि युनिव्हाांनटा हाल लायम्रता 
सेक्रेट १ एट, पलक वक्ते ऑफिपत वभेरनां द्र घन्फुट'स 
७ पासन १० अणि इरका खयं लागल[.आगा|णिंपांस्ट आफत 
तारभे'फितत, हायाकोडे वंगेईनां द्र घ"फुटास ४॥ ते. ६ भाण 
इतका ख्य लागला व त्यानंतर सन १९०० पर्यंत बाथ 
छेज्या घुण्पाशा टेलिग्र'क विहरत आणि तकटराएट भक- 
सेस व मुग्द्रेवे एल्फिन्स्टन कॉलेज, स्कूल आफ ढग, क 
डूल हःयस्कठ वगैरेस दर घनफुटास ४ आणे इतका खचे 
भाला परंतु १९९४ नंतर बांधलेल्या इमारतांनां दुपटीपेक्षा हि 
जास्ती खर्वे डागठेला आहे. 
पाणीपुरवठा, 

शहराप्त्किंवागांवासपाणी पुरव ठा--भशा 
पाण्याचा पृवठा (१) विहिरीतून, (२) बोऑरस्ग 
म्हणजे जाोदात भोके प!डन त्यातून येणाऱ्या पाण्याचा 
(३) नदोळा किंवा ओढ्याला धरण बांधून बनावेलला 
तळाव,(.४) जिवंत झरे भथवा निज्ेर ह्यांतून वाहून यणारा 


हा द पा णी.-र्‍व्ोगत्याहे प्रडाराने पाणी आणे तरो 
ते शुद्ध अतले वाहिजे. ते पिण्याचं पाणी इतक्ते शद्ध असले 
पाहिजे कॉ, त्यांत शुद्ध अमोजिय़ा ३० कोट भागांत ८ 
भागापेक्षा जास्ती अस्‌ नये. तसेच अल्यीभनाइईछ अमो- 
निया ३ कोट भागांत १ भागापेक्षा जास्ती नसावा. तत्तंच 
पाण्याचे काठिण्य (छुकेच्य़ा स्केलप्रमार्ण) २ते ५ अंशां- 
पेक्षां कमी असं नये. आणि १५ अशांपेक्षां जास्ती असं 
नथे. खेरीज त्यांत कोणत्याह व्रिषारी घातूव लवण असतां 
छामा नथे. अशा रासायानेक शुद्धतपषे पाणी जसावे आणि 
जंतुशात्ञ,च्य़ा दंडोरने पाण्यांत रांगात्पाते करणारे सदम- 
इंताहि त्यांत असतां कामा नये. 

पाण्यांत दो पष कशे येता त.-णःसाघारणतः ज्या 
विहिरीत ज्षरणाचें पाणी येत ते ज्या जमिनीतून झरून येतं 
त्या जमी दांत पाण्यांत दे'ष उतान्न करणारे क्षार किवा जत 
असण्याचा संभव असेल अश्या उथळ विहि्रोंच पाणी वापरांत 
घेऊं नये. तसंच पिण्याच्या पाण्यासाठी जे तलाव वांधाव- 
याचे त्या तलावांत ज्ञेवढ्या भुमदेशावरूव पादसार्चे पाणी 
वःहूद येऊन तलाव भरतो त्या प्रदेशांत शेती किंवा मनु- 
घ्पांची किंवा जनावरांची वस्ती अतां उपय्रोंगी नाहो. कारण 
अशी बस्तो असला म्हणजे माणसें व जनावरं यांपासून 
उत्पन्न होणारी सव घाण, तसेंच शेताला जे खत वगरे घाल- 
तात त्याची घाण पाण्यावरोबर दाहून येऊन सवे पाणी 
दपित होते. ओढ्यानाल्यांतनहिि घाण पडण्याचा संभव 
अस्ततो आणि त्यांतीलाह पाणी थोड्या फार शुद्रोकरणा- 
नतर बापरांत घेतांयेत.कोणत्याह पाझारच पाणी न|एरण्याच 
नक्को झरण्यापूर्दी निदान वर्षभर तरी त्या पाण्याचे नमुने 
बरचेदर घेऊन त्यांच रातायानिक एथक्कर्ण करून त्यांत 
दोप फार नाहींत आणि मनुष्यात वापरावयास ते बिन 
घोक्य़ाचे हवे अशा खात्री करून घप्रावी लागते. 


रासाय- 
निक शुद्धता ज्याप्रताण तपारशावयाचा त्याप्रमाण्च 
जेतुझास््रज्ञ कडूनाहे पाण्याची | बॅंक ट्रेआलााभिकल ) 


तपासणी करवून त्यांत रांगबांजे नाहात ह्याबद्दलाहे खबर- 
दारी घ्परावी लागते. 

पाण्याची त पास णो.-ऱ पाण्याचे नमुने पठार्वतांना 
पात्र स्य़ालनची स्वच्छ बाटली भरून ब तिला कांचेचे अथवा 
नवीन म्हणजे कोर॑ लांकडी बूच बघ्तवून व सोल करून धाडतात., 
आपणि त्या नमुन्याबरोबर ते पाशी झऱ्याचे दिवा नदोय 
किंबा ओढ्याचे किता तलावा्जे किंबा विहिरींचे असेल त्या 
बद्दलची माहिती, नमुना बिहिरांतून घेतला आसेल तर त्या 
विहिरीचा ब्य़ात, खोली, कॉण्त्य़ा प्रकारच्या जमिनीत तो 
खोदळी आहे. त्यागणि वरच्या बाजूच्या जमिनीतत घाण 
पाणी |झरपू विहिरात डात क| काय याबद्दलचा खुठाता 
असावा. तसंच विहिरीांत किती फूट पाणी आहेव ते किद्वा 
खोलीवर आहे हेहि नमृद कराव. तसंच विहिरांच्या जवळ 
घाण पाण्याच्या फुडय़ा, मोऱ्या खताचे ढोग किंवा तबेळे 


स्थापत्यंशांस्त 


बहदाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (स ) ३९० 


( पाणीपुरवठढा-फिल्टर ) 


|य्म्यायममकन्यानकयक्यायामयाचान्याहय यमाचा यायाय जाच यय यायाय जाय य ही कॉर्किशणण्णणण 0 2१2णण2८णण2ण2णणणण”११?”णणण0णी?2ण0 णशा णम जु हीय, टज डा 
नया. जि खाजा 


आहेत की काय द पाग्याचा नमुना तलावांतील असल्यास 
कोणत्या प्रकारच्या जाभिनीवरून ते पाणी येत आहे व तला- 
वाची स्वच्छता ह्याबहदळाहे दोन ₹ब्दे लिलत बातावेत. तसेच 
मोठा पाऊस पढून गेला छी काय किंवा बरेच दिवसांत 
पाऊस पडला नांहा हह्टि लिहार्दे. नमन्याच्या प्रत्येक 
बाटलीवर (चिठ्ठी लावून त्यावर नबर किंवा अक्षर लिह्वावे. 
तपासणीच्यादामांतखबर दा री.-ऱजंतुशात्न- 
 ज्ञाकडन पाण्या परीक्षण करवावयाचे असल्यास नसु- 
न्याध्या बाटल्याहि त्यांच्यांकडूनच मागवन त्यांच्या तांगण्या- 
प्रमाण. त्या वाटल्या आुद्ध करून व भरतांनाह्रे आणि 
वॅद॒ करून झांकतांना सुद्धां कोणत्याहि घाणीचा किंवा रोग- 
बीजाचा संसगे न लागेल अशी खबरदारी घ्यावा लागते > 
नसुन घेतल्याबरावर आणि इच्छित पद्धताने बंद करून 
- ताबडतोब ताडले पाहिजेत कारण ह्या आंपल्या उष्ण हवेच्या 
प्रदेशांत पाण्यांत ज्ञ सुक्ष्म नतू असतील ते उष्णतेच्या 
योगान भराभर वाढण्याचा सभव असतो 
द्रमाणशीपा णी.--कॉणत्याहे शहराच्या पाणी- 
घुरक्यांचा अदाज करतांना देर माणशी दररोज १५ ते ३० 
श्यालन पाणा लागेळ असे हिशेबांत धरतात. मबलक पाणी 
मिळावयाजोगे असल्यात जास्ती आणि अेणारें पाणौ 
याड असल्यास माणश| १५ ग्यलनच घेतात. परतु शहरात 
बाण पाण्याच्या मा या अपने खला बशर सद्ध। पाण्याच्या 
ळाटानं वाहून जावा अशी व्यवस्था केला अतेल न्ाणि 
गरण्या [कवा दुसर इतर कारखाने असतील किंवा यात्रेथ 
ठिकाण अक्षेल व लोकांचा एकदम मोठा जमाव जमण्याचा 
सभव असल अशा ठेकाण| दर माणशी दर दिवसांत ३० 
ग्यालन पार्णी लागेल अस अदाजांत घरांव, ह्या पाण्यापेदा 
५ त ६ ग्यालन र!जच्या व्यवहाराला लागत आणि स्नान 
घुण्याल। ५ ते ६ ग्यालन लागतं. मिळन प्रत्येक माणशी 
१० ते १२ ग्याळन पाणी दररोज लागतंच. ह्याखराज 
सावजानक पायखाने व मुताऱ्या, रस्त्यावर पाणी शिंपडणें, 
सावजञानेक बागा टदंगरकरतां, गांव ५-१. हजार वश्तीचं 
असल्यास पराणशा २ श्याळन आणे ष्ट हूजारापंक्षां जाल्ता 
बत्त,च्या मोठया शहरांतून माणशी ५ श्यालन. जर्थे फ्शि 
गर्च पायखाने असतोल अद्या ठिकाणी माणकी ३ ग्यालन, 
तत्तच धाबी, घाट, तबेळे, ननावर ह्यांसाठा २ ते ३ ग्याठन 
भा।णं खाजगी ब्रागालाठा म!णशां २ ते ५ ग्यालन अशा 
रीतार्ने १५ते ३० ग्यालन पाणी माणशी लागतं. ह्याखराज 
माठाल्या कारखान्यांना पाणी लागेल ते वेगळेच 
नळाचा आका रः--यात्रेच्या ठिकाणी पाणोपुरवठ! 
करण असल्यास यात्रेतील प्रत्येक इतमास रोल ५ श्यालन 
पाणा लागल अस्त हुराबात घरतात नेळांचा 
ब्यास [कता मोठा पाहूभम हृ काढतांना 
मतर पाण) लागत 8312) 
दर.मिनिटाला असुक 


भाकर म्हणज 
रज छाघारणत: 
» त्यांला १४४०८० भागिछ म्हणज 
ग्यालन पाणी 


अमत ता आंकडा बाहेरील बाळूस सगळ्या विभागांचे मिळून एकच असतात 


| येतो. ह्यांच्या तिप्पट पाणी वाहून जाईल एवढे मोठाले नळ 
घातले पाहिजेत. आणि सध्यां जितके रोज पाणी सागत 
आहु त्याच्या दोडपट पाणी ' कांडी वर्षांनी लागेल असा 
हिरव घरून तितदे. पा0ी मिळावे अश्यी व्यवस्था करून 


। ठेवतात. 


४2: -६_ 


फि ल्ट र.--पाणी जेव्हां विहिरीतून किंवा बोअरिंग 
मधून किंवा झऱ्याच्या नळांतून आणले असेल जेव्हां त आहे 
तसच वापरू देण्यास हरकत नाहो. परंतु तेव्हां तलावांतीछ 
किंवा आंढ-नाल्यांतून आणन वापरावे लागतें तेव्हां त 
पाण[ जरा वेळ ठरून देऊन नतर फिल्टरमधून भाळून 
निघाल्या, तर वापरावयास देतात. हं पाणी ठरून देण्याचे 
फिल्टर5धून गाळून काढण्याचे होद गांवाच्या वरच्या बाजूस 
परंतु जवळच करतात. 


पाणींठरविण्या 3 हो द.--पाणी ठरण्यासाठी जे 
होद बांधतात ते दोन प्रकारचे असतात एका प्रकारांत 
क पाणी येईल ते एक दिवसभर ठरल्यानंतर ते फिष्टरां" 
तून गाळण्याची व्यवस्था केळेळी असते. आणि दुतऱ्या 
प्रकारांत पाणी एकसारखं .वाहात येत अस्त आणि अति” 
शय सावकाश गर्तांनें वळसे घालीत घालात ते शेवटी त्यांतून 
वाहात जाऊन पाणी गाळण्याच्या फिल्टरांत नाऊन पडत 
पाणी जास्ती गढूळ असेल तर ते जास्ती वेळ ठरवावे 
म्हूणज निवळून द्यावें लागते. हे पाणी ठरविण्याचे होद ९ 
किंवा ॥धिक विभागांत बांधतात. असे केळे म्हणजे एका 
दिभागांतीह गाळ काढून धुवून टाकीत असतां दसऱ्या 
विभागांताल पाणी वापरतां येत. हे सवे विभाग त्यांत ६ 
१२ फूट पाणी राहाल इतके खोल करतात आणि प्रत्येक 
विभागाची जितकी रुंदो असेल त्याच्या दीडपट लांबी 
ठेवतात. 


याहयोदांती ळ न ळ.-या होदांत पाणी सोडण्याचा नळ 
जितक्या उंचीपर्यंत पाणी भरावयाचे असेल त्याच्या वरच्या 
बाजूत ठवतात.आणि त्यांतून पाणी निघन जाण्याचा नळह्या 
ह।दाच्या तळच्या कांक्राटावर सुमार ६ इंच ठेवतात व या 
होदांतील ठरळेळ किंवा निवळळेळे पाणी,हौदांतील पाण्याच्या 
प्ृ्ठभानाच्या खाली १५ ते१८ इंच नळारचे तोंड राहील असा 
पाण्यावर तरणार] नळ बसवन त्यांतन फिल्टरांत जाऊन 
पाणा पडल अक्णी व्यवस्था करतात. होदाच्या प्रत्येक विभा> 
गाला बंगवेगळे पाणी आंत येण्याच. ब आंतील वाणी बाहर 
जाण्याच नळ, तसच पाणी जास्त झाल्यास आपोआप पाणी 
बाहर वाहून जाण्यासाठी होदाच्या पृणत्वाच्या रषंबरांबर 
बेलावलल्या हादाच्या मिंतोलील नळ आणि ता तो विभाग 
घूऊन काढण्यांताठां अगदॉ तळच्या ढांक्राटांत बसविलेले 
असे चारीह प्रकारचे नळ लागतात. हृ शेवटचे दोन म्हणजे 
नास्म पाणी वाहून जाण्याचे आणि घवन टाकण्याचे नळ 


८( फिल्टर 3 


होदांचीबांध णी.--ह्या होदांचे सवे पाणी आंत 
वेण्याचे व बाहेर सोडण्याचे व्हॉल्व्ह पाण्याच्या बाहेरच अला- 
वेत आणि ते जमीनीवरूनच फिरीविण्याची व्यवस्था करावी 
हे सर्व होद पाण्याचे टिपूस बाहेर न जाईल असे भत्तावेत 
आणि त्यांच्यावर रूफ किंवा आच्छादन असाव आणि 
खाली कांक्रीटची जमीन केलेली असते तिला मधोमध 
एक गटार बांधून त्या गटाराकडेस ज्ञामिनीला दोन्ही बाजु 
कडन उतार द्यावा. एक दिवसपर्यंत किंवा निदान 
१२ तास्त पयंत तरी पाणा ठल देण्याची साय अक्षलळ अशा 
ठिकार्णी ह्या प्रकारचे दाद बांधतात. परंतु ज्या ठिकाणी 
खजस्जसे येईल तसतसे पाणी वापरू देणे इष्ट असेल अशा 
वेळीं वेगळ्या प्रकारची रचना करतात. ह्यांत होदे मोठाले 
असून त्यांत लांबचलांब खण किंवा विभाग पाढून पाणी 
अगदी सावकाश म्हणज तासाला सुमार॑ १ इंच गति ह्या 
प्रमाणांत पाणी वाहील अशी ब्यवस्था करतात. पाण्याचा 
गति इतक) स॒क्ष्म असल्यामुळ ह इंद फार मोठे बांधावे 
लागतात. परंतु त्यांत पाण्याची उंची ( हेड ) फारशी कमी 
होत नाहीं दा फायदा असतो. 

फिल्टरवेप्रका र.-र्‍ह्या होदांतून निघालेले पाणी 
फिल्टरमधन म्हृणजे गाळण्यांतून घालवितात. ह्या गाळण्या 
वेगवेगळ्या प्रकारच्या अ्ततात. एक प्रकार रताच्य़ा थरातून 
सावकाश पाणी वाहू देणे आण दसरा प्रकार गाळणीच्या 
येत्रांतत पाणी जलदी गाळून काढणे; ह्यापकॉो पाहेला 
प्रकार धुळे, सातारा कॅप, कऱ्हाड, विजापुर आणे खडकी 
ह्या ठिकाणी पहावयास सांपडता. आणे दुत्तरा प्रकार 
हुबळी व पुर्ण येथें दिसून येता. 

किल्टर किंवा गाळण्या.-ाह्यांचा आकार ठरवि- 
तांना रेतांचा केवढा पृष्टभाग पाणी गाळण्यास उपयोगी 
पडतो त्यावरून ठरवावयाचा असतो. अशा ग|ळण्यांतून, रेती, 
गोटे व खड वगैरेंच्या ५ फूट जाडांच्या थरांतृत ( ह्या: 
पेक निदान २॥ फूट जाडी तरी बारीक रेतीची असली 
पाहिज ) पाणी घालविळें अत्ता २४ तातांत दर चोरस 
फूर रेतीच्या पृष्ठभागांतून ५० ग्यालन म्हणजेच दर तासी 
सुमार २ ग्यालनपेक्षां जास्ती पाणी जातां उपयाया| नाह. 
ह्यापक्षां पाणी जास्ती गेळे तर त॑ बराबर गाळले गेल नाह 
अत समजावयाचे 

फिल्टरद्दौदांची र च ना.-ह फिल्टरचे हाद 
बहुतकरून ४ विभार्गांचे करतात आणि त्यांताळ ३ विभा- 
ग्रांतूनच जितके पाणी आपल्याला राज पाहिज असल तितक 
मिळावे एवढे मोठे ले केळे पाहिजेत. राहिलला चाॉथा भाग 
त्यांतील रेती वगरे धुऊन साफ करून फिरून घालण्यापाठी 
बंद ठेवतात व अज्ञा रीतीनें जो भाग रेतीतील छिद्र गाळाने 
बुजून गेल्यामुळें पुरेसे पाणी देईनासा होतो अता भाग 
धुण्यासाठी वेद करून बाकीच्या ३ भागांतून पाणी वाहात 


वैद्वाराषट्रीय शानक्मेश्ट, (स ) ३६१ 


स्थांपस्यशांस्त्र 


५ *> > 
लेल्या चोरस होदाच्या 


आंतुन करतां येत. ह्या प्रत्यक 
विभागाची लांबी संदींच्या दाडपट असते आणि ते सवे भाग 
गीटचुन्याचे किंवा दगडचुन्याचे बांधलले असतात व त्यांची 
असीनहि. कांक्रीटची अस्ते यामुळे त्यांतून पाणी बिलकुल 
झिरपत जात नाहो. ह्या कांक्रोटांच्या नळांत मध्यापासूनच्या 
कणेरेषंत गाळलेले सद पाणी वाहून भोवऱ्यांत बसाविलेश्या 
नळांतन बाहेर जावे म्हणन एकेक प्रणालिका बांधून व्यवस्था 
केलेली असते. ह्या चार विभागांत[ल मध्यस्थ प्रणालिकेवर 
फरशा ठेवून व त्या फरश्यांमध्यें थोडथोडे अंतर ठेवून झांकून 
काढतात व $तर सवे जमिनीवर पक्कया विरांचे-प्रत्येकाम्थ्ये 
थोडथोाडा जागा. सोडून-थर एकमेकांवर ठेवून तळाचा 
सर्वे भाग झिरपलेळे पाणी वाहात जाऊन प्रणालिकंत पडेल 
अशी विटांची पांडगी करतात. असा हा दोन विटांचा 
हणजे सुभारे ६ इंच जाडीचा जाळीदार थर झाला 
स्हूणजे त्यावर ६ इंच जाडीचा फोडलेल्या खडीचा थर 
देतांत. या थरावर ६ इंच नाडीचा मोठ्या गेठ्यांचा थर व 
यावर ६ इंच जाडीचा बारक्या स्राट्यांचा थर असादा आणि 
त्यावर ६ इंच जाडीचा जाड्या रेताचा थर असावा. आणि ह्या 
थरांवर २ फूट नाडीच| बारीक रेतीचा थर असावा. रेती इंचांत 
० ते १०० भोळें असणाऱ्या चाळणीतून चाळून न जाणारी 
आसावी. ह्या २ फूट जाडीच्या थरावर ६ इंच नाडीचा अति- 
शय बारीक रेतीचा थर घालावा. अशा रीतीने तळच्या ६ 
इंच जाडीच्या विटांच्या थराखरीज ४॥ फूट जाडीची 
गाळणी तयार होते. वरीळ बाजूचे ३ फूट जाडीचे रेतीचे 
थर हे घुद्ध तिकतेचे म्हणज गारेच्या कणांचे असावे. त्यांत 
माती बिलकुल अत नये. ह्या फिल्टरांच्या तळापर्यंत हवा 
पोहोंचावी म्हणून रेतांचे थर घालावयांच्या पूर्वी. नळ उभे 
करून ठेवतात. त्यांतून फिल्टारगचं काम चाललें असतां हवा 
खेळत राहते. | 
पाण्याचे लेव्हूल.--अश। प्रकारच्या फिल्टरांतून ती 
चांगली बनला म्हणजे पाणी नीट गाळून शुद्ध करूं लागली- 
ःहणजे फिल्टरांतील पाण्याचे लेव्हल हे त्यांतून गाळून शुद्ध 
झालेल्या पाण्याच्या टाकातल्या पाण्याच्या लेव्हलपेक्षां २॥ 
फुटांनीं ज्यास्त असळ पाहिज. परंतु अस होण्यापूर्वी ह्या 
दान लेव्हलमरध्ये फरक पुष्कळ वेळां १८ हंचहि आढळन 
येतो. असा १८ इंवांचा फरक असतां जर रंतोच्या द्र 
चरस फुटाएवढ्या पष्ठ भागांतून दर तासास २९ श्यालन 
पाणी गाळुन मिळत असतेल तर बरेंच; परंतु बरेच दिवस 
फिल्टर बापरांत राहिळ आणि रेतातील छिद्रे गाळान 
भरून गेलीं म्हणने वरील दोन लेव्हूलप्रधंप (फेल्ठरिंग हेड) 
२॥ फूटपर्थंतहि फरक पडतो आणि असे केल म्हणजच 
दर तासी दर चारत फूटांतून २ ग्यालन पाणी येऊ शकते. 
पाहल्यापासूनच हा २॥ फुटांचा फरक ठेवला तर दर 
तार्सी ९ ग्यालनपेक्षां पाणी बास्त येऊं लागलें म्हणजेच 


ठेवतात. ह्या सर्वे चारहि विभागांचे नियंत्रण मधोमध बांध- ' त्याचें गाळणे किंबा. शुद्धीकरण बराबर होत. नाही असे 


शथांपत्यशास्त्र 


भहाराष्ट्रीय श्ांनकोश. (स ) ३६२ 


(नळ ) 


समजतात. २॥ फुटांचा फरक असतांनाहि तासी रे ग्यालन 
पेक्षां ककी पाणी जर गळून येऊं ळागळे तर तं फिल्टर 
धुण्याची किंवा सःफ करण्याची वेळ आळी आहे अर्धे सम- 
जाबें. याच्या उळड फिल्टर नवे भरलले असले तर्‌ त्यांतून 
फिल्टारग हड १८ इंच अघहांनाहि त्यांतून ताती २ ग्यालन 
पार्णी मिळे शकतत्ते आणि म्हणून इतकेंच फिल्टरिग हेड 
साघारणतः ठेवत!त. यासंबंधाचा साधारणतः निय अस 
आहे का, रेताचा थर जितक्या जाडीचा असेल त्याच्या 
ह पेक्षां जास्ती फिल्टेरशन हेड ठेवू नप्रे. हणजेच रेताचा 
थर ३ फूट जाडीचा असल! तर फिल्टरशनहृड २ फुटांच्य़ा 
पेक्षां जास्ती असता छामा नये. फिल्टेरशन च! हेदांत पाणी 
सारख्य़ाव उंचावर म्हणजव साधारणतः रेतीच्या ७- 
भागांच्या वर २ 
गाळणीची सवात उत्तमावस्था रेत.च्य़ा पृष्ठभागावर ए5 
प्रकारच्या सायर्ट!चा पातळ थर तयार झाला म्हणजेव होय. 
नशा अवहल्थत पाण्याचं जास्तीत जास्ती शुद्धःकरण होऊ 
हाकत, अशी अवस्या पुष्कळ दिवस टिकाटी या हेतमच 
अशा 'फिन्टरच्या थराला पृष्कळ दिवसपर्यंत हात लवं नथे 
जव्हा २॥ फूट [फल्टः शतहूड ठेवूवाहे पाणी नीट गळे- 
नास हात ठव्हां फिल्टरचा तोहिर्भग बेद करून त्याच्या 
वराळ सायट! क्षरवडून काडत,त ७॥ण नतर त्यांत शुद 
केलेळें पाथरी खाळून तोडून बरपर्यंत ते भरून देऊन नंतर 
तो विभाग फिरून गळणी'च्या उपयोग!साठी सुरू करतात 
अशा! प्रकारच्या आुद्धाबररणाला व प!णी ग.ळन काढण्याला 
पुण येथ दर हज्ञार ग्यालनास समार १ पेप्ता खच येतो 
झणणि प्याटतन फिल्टरखकधून अलदार्न पाणी गळून 
काढण्याताहि सुमार तितकाच खव येता. 

ह्वा दुतऱ्या प्रद्वारची फिल्टर नेव्हां रोज पाण्याचा खप 
दांडगा अन्तल तेव्हांच वांगळे काम देतात. म्हणज पाण्यास 
शुद्धीकर्णाहि चांगळ होत व ख्चादहे कमी लागतो. ह्या 
फिल्टरांत थोडी तुरटी घालून तिच्या योगाने पाण्यांतील 
घाण च भाती जलदीन तळाला बत्तवितात अणि एक प्रकार 
रची सायटा बनून त्यांतून पाणी चांगळे गाळन निघते, अका 
किल्टरांन रेती धुण्पापाठां यांत्रिक योजना केलेला अतते 
आणि पुर्ण येथील ष्पाट्तनद फिल्टरमध्य दावळेतल्या हवेच्या 
पृह्ध्यांतून किंबा ह दांतन दावळली हवा जोरानें सोडूर तेच 
काम ढरून घेतात 

ह्या जळदीन पाणी गाळण्याच्या पद्धतीत आलेहय़ा अशुद्ध 
पार्ण्यांत दर एक ग्य़ालनास एकतृतीयांश ते दोन २ प्रन तरटी 
किंबा सह्फेट ओफ &ल्युनिमा टाकून तर्ध़ पाणी ४ ले६ 
तासपर्थेत टर देतात आणि त्यानेतर यांत्रिक गाळणतन 
दुर चौरस फुट! दर तासास ८० ग्यालन याप्रमाणे ददघन 
गाळूत काढतात म्हणजेच रेतांच्या साध्या फिल्टरांतन जे 
ताली ९ श्यालन पणी मिळत त्याच्या एवजी यांत. ८० 
म्याळब झद्रप्यजे सुमारे ४० पट पाणी पाळता येते. झाणि 


३ फुट गहालि अत करतात. या २/॥,॥ | 


फिश्टरांतून तासी ८० श्याठनाइतका प्रवाह सुरू ठेवण्यास 

ण्याचा दाब ( फिऱ्टरेशन हेड ) ५ ते १२ फूट ठेवावा 
जागतो. अशा गाळणीतून पाणी गळून काढल्यानंतर दर 
लाख ग्प़ालन पाण्याला १| पोंड डलीिंग पावडर झ्टणजे 
घोटी वापरठात तो दुभ्रकक्षाप झहणजेच छोराईड ऑफ 
ल.ईम ( जिच्यांत दहीकडा तीत टक्के तरा छोरीन अभेल 
अशी ) प,ण्यांच टाकून त्यांतीळ रागजतूंचे विनाशन कर- 
तात. हो गाळ तळाला वसारण्यासाठी घ.लावी लागणारी 
तुरटा च रागगतु कनाशक इाभ्रकक्षार याच द्रावण (सं व्युशन) 
करूव गेगवेगळया हु द!तून सांटवून ठेवतात. आणि वेर 
दिलेल्या प्रमाणांत ती प्रत्येक घ.०ात मापसर ओततःत 

अश्या रीतीने शुद्ध केळेळे पाणी मोठ्या टाकीत सांठवून 
त शहरांत ज'णाऱ्य़ा मोट्या नळांत सोडतात. अशा हळ्यांचा 
सांठा दिवतभर मिळून जितकं पाणी लागते त्याच्या निदान 
तृतीर्‍यांचाइतका तरी असला प॥हजे. अशा बहुतकरून दोन 
टाक्‍या बांधतात. च कधी कवी दिवसभर लागणाऱ्या पणया” 
इतका सांठः दोन टाझ्या १,ळून राहील इर्क्या त्या मोग्या 
बांधतात. मोट्या टाक्या बांधतांना! या टाक्यातील पाण्याची 
खोली ९ ते 3५ फूट ठेवतात. आपि त्यांनां तळाशी धुऊन 
टाकण्यासाठी नळ बसवितानजे. आणि त्यांगर आच्छादूर्नाथ 
छप्पर किंवा गच्ची करून त्यांतून हवा जाण्यासाठी नर 
बत्तवितात. 

ह्या शुद्ध पाण्याच्या होदापासूनच सव गांवाला पुरेढ 
इतके पाणी ब!हून नणारा मोठा नळ बत्तवन तो, त्यापासुन 
शाखा व उपशाखा काढल्यानंतर लहान लट्वान आकाोराथी 
दरीत करात नेथपरत प.गी न्यावयाचे असेल तेथप€त 
बेतात. 


बिडाचे नळ घाळणेः 1. जागेतून ७ 
जाऱ्याचा आलेल त्या जागेत नळावर सुमारे २९॥ 
फूट ॒ भरता येईल अश्या बेताचा चर खग्रावा. न 


टाकल्यानंतर त्याच्य़ा भोगती माती घातल्यावर ती २कूरत 
तुडकावी. नळावर १ फूट उंचीचा थर होईल अशा बेताची 
माती घातल्यावर तोवर पाणी घाठून ठोळांवी, ब सच्या 
वरील थर ६ इंच जाडीचे ६ाळून ठोकावे. रस्ता अस्ह्यार्ख 
त्याच! पृष्ठभाग पूश्‍वतू करावा. खडकाळ जमिनी” नळ 
घालणे झल्य़ातत त्यांत चर खगून खडकाच्या घळावर 
इंच जाडीचा मातीचा थर घालून त्यांवर नळ ठेवावे. त्यांची 
तोड १ उथळ्या एकमेकांत ठोकून बसवाव्या. व नंतर 
सांधे भरावे. "हिल्य़ानें नळाच्या उथळीच्वा (साकेट) 
आंतीळ बाजप पिजठेल्या पांढऱ्या तागाचा १ थर ठोकूर्न 
बपवावा. शिते ओतण्यास अदमास २॥ हव जागा राही” 
पर्यत ज्ञा(ल तितका नुपतता पिंजठेला किंवा पातळ डाॉमरांत 
भिजवून नर्पेजठला ताग फटीत ठोकन बसवावा. राहि” . 
लल्या शत, नव्या गटाचे शिसे असन एकदा भओोतल्या 
बरोबर दी लागा भरून जाल अशा बेताने ओतार्बे, थि 


(नळ) 


नळाच्या तोंडाबरोबर असन ते निदान २ वेळां तरी ठोकावें 
ठोळण्याकरतां छिना चांगळी न्रेताची असन हातोडा अदमास 
४ पोंड वजनाचा असावा. शिते ठोकून बलहबिल्यानंतर 
त्याचा भाग उथळीच्या बाहेर आला असल्यास तो तोडून 
टाकावा. छिनौर्ने ठोळण्यापूवी शिशाचा रत निवूं द्यावा. 
नळांची ताड व उथळ्या कातलेल्या असल्यास त्यांनां 
शेंदरी ओोला रग द्यावा. आणि ती नींट एकमेकांत ठोकून 
बसवून सांध्यांत राहिलेल्या जागेत शिसे ओतून तें निवा- 
श्यावर छिर्नाने ठोकून बत्तवांवे. 

पाण्याच्याखपाथच्यामानानेंनळांचीयोज ना. 
ज्या ज्या भागांत वस्ती दाट असश्यासुळे पाण्याचा खप 
फार भोठा,त्या त्या भागांतून पाण्याचे सुख्य मोठे नळ नेतात. 
पाण्याच्या खपाचे दर मिनिटास ज्ञ सरासरी प्रमाण असेल 
त्याच्या दुप्पट पाणी नळांतून जाऊ शकेल एवढ्या मोठ्या 
आकाराचे नळ बसवितात. आणि अक्शा नळांतून जास्तीत 
जास्ती खपाच्या वेळीं पाणी वाहात असतां कोणत्याहि ठिकाणी 
जमीनीच्या बर २० ते ३० फूट पाणी चढेल ( दोन मजली 
घरं आहेत असं समजून ) इतका पाण्याचा दाब ( रेशि- 
डथूअल हेड ) राहील अशा हिशोबाने नळांचा व्यास कायम 
करत!त. शहराचा पृष्ठभाग. फार उंचनीच असला व्हूणज्ञे 
वरच्या भागासाठी वेगळा होद आणि खालच्या भागालार्ठी 
वेगळ! ह्ोद ( लॉव्हिस रेक्षरवायर ) बांधून त्यांतून त्या 
त्या भागांतले नळ भरले जातील अशी व्यवस्था करतात. 
प्रत्येक ्टोदाचे सांठवण त्या त्या भागाला एक दिवसभर 
पाणी पुरेल एवढें मोर्ठे ठेविळे पाहजे. आणि हे होद १ ते 
२४ तासांत भरतीळ अश्शा बेताचे मोठे नळ, शुद्ध पाण्याच्या 
सुड्य होदापासन ह्या वेगवेगळ्या होदांपर्यंत बसविले 
पाशेनेत कर्त 

न ळबस विर्णे.-_हे तवे नळ निडाचे मसतात आणि ते 
होतां होईल तितक्‍या सरळ रेषेत बसवितात व ते बलवितांना 
त्यांनां एकस्तारखा आधार मिळल असा सारखा चराचा तळ 
ठेवन व त्याचा डोक्याजवळचा जाडी भाग नेर्थ यावयाचा 
तेथ चरांत जास्त खोलीची खोबण पाडन नळ सध ठिकाणा 
बभिनीवर टेकून राहील आणि त्याला बाजूनेहि सारखा 
आधार मिळाल्यामुळे चर भरल्यानंतर वरून जाणाऱ्या 
गाड्यांच्या वगेरे वदेळीसुळें ते फुटत किंवा तडकत नाहींत 
असे बिडाचे नळ ३ इंच व्यासापर्यंतचे वापरतात. ह्याच्या- 
पेक्षां कमी व्यासाचे नळ जस्तार्चौ कलह केळेळे लोखंडाचे 
अतनतात 


व्हा छ्ह, ए अ र व हक्का व र डह्डा ल्व्ह.-ऱहे नळ बसन : 
वितांना नळाच्या रेषेत नर चढउतार असतील तर नळाचा 


उंचांत उंच जो भाग असेल त्या ठिकाणीं हवेचे धुडबुडे 
असून नळाचा पाणी. वाहण्याचा माणे रोधतात. आणि हा 
डउपल्ग हूर करण्यासाठी तेथें एअरव्हाहव व्हणणे हवा 
बाहेर चोदु दत्ताचे पडदे बसवितात. व बरूर पडेल तेव्हां 


मदद!राष्ट्रीय शानकोशा. ( स्व) २६२३ 


| 
| 


स्यापत्यररा!स्त्र 


हा व्हाह्व्ह उघडला ब्हुणजे सांठलेली सवे हवा ह्याच नळाच्या 
रेषेतील नीचांत नीच जो बिंढ़ असेल त्या ठिकाणी स्का वर 
व्हा हव्हु म्हणजे नळांत बसणारा गाळ धुवन काढण्यासाठी 
बताबवलला पडदा बसावेतात; दा उघडला म्हूणज सांठलल[ 
गाळ आणि नळांतील सर्वे पाणी काढून टाकतां येत. 

रि फ्ल क्त व्हा €वह.--जव्हां नळाची रेषा एकसारस्त्री 
पुष्कळ लांबपर्यंत चढत जात असते तेव्हां नळ फुटला असतां 
सवे पाणी नळाकडे वाहात येऊन जे नुकसान होते ते 
बांचविण्यासाठी रिफ्लक्स व्हाल्व्ह बसवितात. हे व्हाल्व्ह 
नळांतून पाणी नेहमी जिकडे वाहात असतं तिकडे थोड्या 
दाबाने उघडतात. परंतु नळ फुटल्याच्या योगाने पाणी 
उलट दिशेस वाहू लाणले तर लागलीच बंद होतात 

स्ठु स व्हा ल्व्ह.-- कोणत्याहि नळांतून पाणी वाहार्णे बेद 
करण असेल किचा त्याचा प्रवाह कमी लाल्ती करावयाचा 
अततेल अश्या ठिकाणीं स्ठृस व्हॉळह म्हणले वरखाला सरक. 
वितां येण्याबोगे पडदे बसावितात. असे पडदे जेथ जेथ 
शाखा किंवा उपशाखा सुख्य नळांतून काढाव्या लागतात त्या 
त्या ठिकाणीं बसावेतात. व सु€्य नळावरहि अश्शा शाखांध्या 
खालच्या बाजूंस ते बसवितात. त्यांच्या योगाने कोटींहे आग 
छागली असतां बाकोच्या बाजूकडे पाणी काणे. बेद करून 
फक्त आगीच्या ठिकार्णींच पाण्याचा दाब पुष्कळ वाढल्यासुळे 


क्य 
ब टि ७" 8: * हो. हाकी डा 
व के. 0 “22 कक कळ 
४ (7 "५ ही त्र कटी हर्ट हिथे तया तिथ 
७ 
व्ह 
ष्ट 
प 
सः अ ७ % ळी ४ ळा ७ ळ 
र जी ह म ककिकरती- 
> ५१ 
भट टि ० ०७ ७ ०0 लह ळ ८ > 
> 
न्य 4 
षि 
४ 8 क 22 
8. ०४० ७2 १2 
हि ७८2 > ५" ७ «> 9 “२. 6: ५७ 
तळ | ज्य आना शी". त हक” के 
8.१. 
पश '्क जडे आर 
छि >. ० ७ क क डकर फ्रड्क 3 
छे “४७ ७ 
न्हा प्र 
र) 
ष्ठ 
च्य ७४ ९ ४ ७ ठा ०6 ७ .9" > २७ 
ग्‌ऱ र ७ ८» ४७७३ ८ "2 ७ ० ४" 
शि ४ क क ब के 2 6 क तुळ के 
ष् ष्ऱ (आ 
ती ध 
कह 3. (0, ७४/ ह” ह”. ७ & !68 .3! 
हि ७१% ७४ "८०५9४०००८०. 
& . डे 0.७ ७ ० माडी फळ 
कू 
; कै» 
'. प. कड टक २७ ० 2. ताक 
यि ग ळ ७: क 
(9 
1.) ऱ् क्र ल“ १०. ७७७ 5७% ७9% 
|. ग " ८ & फी 


प स्का 


3 
टु 


५.०६० 
पृ 


> 


ग्यान 
पाणौ 
१४९० 
२२६८ 
३१४९ 
४५७१ 
६६५८ 
त॑ त्याच कोषफ. 
१॥ इंची नळ २ इंची नळ २॥ इंची नछ 


२४ इंची नळ 
२.८३४६ 
१०,४७९ 


न्स 


हची नळ 
श्यालन 
पाणो 
२४५०.६ 
३४९.८ 
६०८,८ 
७१९.८ 
१०७६.७ 
१५६४ 
१७६४ 
.२४९८« 
४.७७९८ 
२९.५२ 


१२ 


ग्यालन 
पाणी 
१११,९ 
१६४.२ 
२३८,७ 
३४७.१ 
५ ०४,७ 
७३३.९ 
८२७.९ 
टास ढिती ग्यान पाणी बाह 
ळ १ इंची नळ 
४६२६ 
१,७७३ 
६.१५ 
१४.६६ 


| 


व्ञि 
3१ 


टाक किती ग्यान पाभी बाहन बाईल याचें फोष्टक, 
नळ ९ इंची नळ 


न द्र मि 
न 


ळ २ इंची 
३.२६ 
१७, ७ ४9 


मिन 


हं 
ग्यालन 
पाणो 
३८.९ 
५६.५ 
८२.२ 
११९.५ 
१७३.७ 
२५२.६ 
२८४.९ 
तृ 
"२४५२ 
"रु४०३ 


नळ ६ 


तून दर 
ग्य 


जुन्या नळ 
३ इंची नळ ४ इंची 
९८.१ 
इंची न 
-०६८१ 
«३१११६ 
१,० 
२.५९ 


लहान लुन्या नळां 


४६ 
नळ 


श्यालन 
पाणौ 
१३.४ 
१९ 
२८.३ 
४१.१ 
ह 
८७,० 


१ 
:) 


श्याळन 
पाणी 
६.२ 
२.१ 
१३.३ 
बृ 
२८.१ 
०११९ 


-०४५७ 


ढृ 
1”) 


3 ष् ण क्‌ का ता. १6 

रि ० 
फायर दंथिनला पुरेसं पाणी पिळेळ अशी व्यवस्था करतां 
येते. मोग्या नळावरीळ अशा व्हाळ्हूवर दाब फार असह्या- 
मुळे ते डघडण्यास फार कष्ट पडतात. उदहरणार्थः--नर 
नळ. ३६ इंच ब्यासाचा अस्षेळ आणि त्यावर पाण्याचा दाब 
२५० फूट उंचीच्या पाण्याचा असेल तर त्या व्होल्व्हूवर 
५० टनांइतका दाब पडेल आणि अह दाब पडला अततां 
तो व्हाळ्ह वरखाली सरकविण्यास ७ टनांइतक खंचाण 
उपयोगांत आणलें पाहिजे. बिडाच्या नळाच्या प्रमाणांसंबेधी 
कोक वर दिल आहे. 

बि हि रो.--दहा कूट खोलीच्या व यापेक्षां कमी 
खोळीच्या विहिरी बांधून काढतांना वीटकामाची जाडी 
१३॥ इंचांचो ठेवतात. याच दगडाच्या बांधल्यास १२ ड्च 
बाढी ठेवतात. ह्यापेक्षांहि खोली नास्ती झअलल्यास दर ७ 
फुटांस ३ इंच ह्याप्रमाणे जाडीत वाढावा करतात. चथ 
विहीर बांधून काढण्याची लरूरी भासत नस्तेछ अशा ठिकाणी 
सुद्धा अगदीं वरचे ६ फूढ बांधून काढले असतां ज्ञाभिनीषरीळ 
बाण पाणी भ्रांत जाण्याचा संभव रहात नाहीं. ज्या बेळेला 
कठडा मथवा बाभुळ, सिं यांचा सांगाढा करून त्यावर 


न्नारी 


9 
७५» ०७० र >& ल्न 
*“ळ“ “6 


( पर्विग ) 


विहिरीच बांधकाप्न करतात तेव्हां ६ फूट व्याज्षापर्यंत बाड 
फळयांच््या २ थरांचा आणि ह्यापेक्षा नाल्ती न्यासाच्या 
विहिरीसाठी २ थरांचा सांगाडा करतात. बारीक रेतांत 
विट्टीर खोदली आणि तिचा तळ विहिरोच्या बाहेरीळ 
पाण्याच्या लेब्हलपेक्षां ५ पासून ७ फूट ठेबळा तर अश 
विहिरांतून दर चॉरेस फुटाक्ष दर तासास सुमार १६ ग्यालन 
पाणी मिळत. तद्यींच बिहोर जाड रेतीत खोदली तर निम्मे 
म्हूणजे द्र ताशी ६ ग्यालन पाणी मिळण्याचा संभष असतो. 
पं प.--नेव्हां विहिरांतळे पाणी पंपाने चढवून शहरास 
पाणीपुरवठा करणाऱ्या टाकांत नेऊन सोडतात तेब्हां ते पॅप 
किती इसिपावरचे( अश्वशक्तांचे) भसळे पाईंनेत ह्याचा 
हिशब करतांना पंपाने दर मि।नेटास जितर्के ग्यालन पार्णी 
काढळे पाहिने तितक्या ग्यालनांनां १० ना गुणिले म्हणजे 
दर मिनिटास तितळे पोंड पाण्यार्चे वजन पंपार्ने उचलले अस 
समज्ञावयाचे, आणि ह्या आंकड्याळा, पाणी जनित्के फूट 
चढवावयाचे असेळ ( पंपाच्या उच्छोषणनालि$ृत-म्हणजे 
सक्शन पाईपांत-पाणी शिरेळ त्या लेव्हळपासून, ज्या टाकत 
पाणी नेऊन सोडले अश्षेळ त्या टाकीच्या माथ्याजघळ ज्य़ा 
लेव्हलवर पाणी चढविळे असेल तेथपर्यंतची उंची बितकें 
फूट असेल तितक्या फुटांत उच्छोषण व उच्चाळन नलिकांतून 
पाणी ढकलर्ळे जात असतांना नितक्या फुटांचा घर्षेणरूपी 
विरोधाचा परिह्ठार करावा लागतो तितके फूट मिळवून ) 
तितक्यानें गुणून ३३२ हजारांनी भागळे म्हणन किती पंपहास- 
पांवर लागेल ह निघते. 
पंपिंग्एजिनची श क्ति.--पंपिंग एननची नितकी 
इंडोकेटेड॒ हासेपॉवर ( वाफेने किती दाबाने किती लांबपर्यंत 
सिलेंडरांतील दक््या सरकविला ह्यावरून काढलेल्या कामार्च 
मा “ वकेंडन ? ) अलेल त्याच्या 2 इतकी ब्रेकहो्सपोवर 
म्हणजेच त्या ए$नची प्रत्यक्ष काम करण्याची शाक्त असते. 
आणि ह्या जेकहसेपॉवरच्या १) पासून ते १७ पर्यंत पंप- 
हासेपीवर झइहणजञे पंपाने प्रत्यक्ष काढलेल्या पाण्यावरून 
मोजलेले काम व$डन असतं. ह्यावरून वर काढलेश्या पंप 
हॉर्सपॉवरच्या १॥ पट ते २ पट इंडीकेटेड होॉ्सपॉबरच 
ऐन वापरले पाहिन अस्त निघते. असे पुरें काम करीळ 
एवढ्या शब््तीच्य़ा पैपाचे दोन सेट किंवा संच ठेवावे लागतात. 
कारण एक नादुरुस्त झाल्यास दुसर सुरू करतां येतो. 
पंर्पिगष्टंटच्या किंम तो.->_अशा प्रकारच पॅपिंग 
ट्रँट ५ हॉसपॉवरप्यंतचे असळे तर त्यांनां दर पंपहॉर्सपॉव- 
३ हनार रुपये खचे येतो. तेच १० हॉसपॉवरचे असले 
तर २२५० रु.; २० हॉर्सपॉंबरच असळे तर १५०० र; ४० 
हॉसेपॉवरडे असळे तर ११२५ रु. आणि ८० हॉसपॉवरचे 
असले तर दर होर्थपॉवरला फक्त ९०० रुपयेथ खर्चे येतो. 
त्याचा रोन दाख चे.-अशा प्रकारची पॉथग ऐन 
'चालांबेण्यांत १० हॉलेपावरपर्यंतच्या ळहान एंनिनांक्न दर 
पेपहलेपॉवरळा दर तासास सुमार १२ आणे खर्च गेतो. 


( जलपतनशाके ) 
_/____________>_्मममम््नमपममम्प्त्च्च्च्च्चि 


आणि ह्याच्यापेक्षां मोठ्य़ा. ऐएजिनांसत, तीं रोज ८ तास कास | पाण्याला सुमा 


करीत असली तर ताशी ६ आणे आणि मोठी एंजिन एक- 
सारखी काम करीत असलीं तर दर पंपहार्सपॉवरला दर 
तासतास फक्त १॥ आणा खर्चे येतो. यांत ऐनिन चालांपै- 
णाऱ्या माणसांचे पगार, दगडी कोळसा, तेल वर्गरचा 
समावेश होतो. परंतु रिपेअरसं, घसारा किंवा झीज आणि 
मुदलावरील ब्यान हा येत नाहात.अस पप बसवन नळातून 
णी चढविण्यास नळ केवढ्या व्यासाचा असला पाध्य ह 
काढतांना नळांतून द्र सकदात एक त तीन फूटपर्यंतचा 
वेग घेतात आणि त्यावरून नळाचा प्रक्रार ठरावेतात 
न ळां चा ख चे.-ापाणीपुरवठ्याच्य़ा &ामाहाठा ज्ञ 
बिडाचे नळ बसावितात त्यांनां सध्यां (१५२५ साला ) खच 
यतो तो असाः-३ इंची नळास २ रू. १४ आणे दर फुरास; 
४ईंची नळात्त ३ रु. ११ आण दर फुटास; ६ $ंचा नळाल 
५ २.११ आणे दर फुटास; ७ इंची नळास ९ रु. रे आण 
दर फुटास; १२ इंची नळास १२ रु ११ आणे; 3८ इंचो 
नळास २२ रु. ४ आण; २४ इंचा नळा २ ३ रु. आणि 
३१६ इंचौ नळास ५९ रु. दर फुटास खच यत! ह्यांत चर खणून 
त्यांत नळ बसविणे, शिसे ओतून त्यांच सावे वसविरण वगेर्‌॑ 
सर्व काते येतात. जस्ताची कल्हई चढाविलेळे वाराक नळ 
बत्तविण्यास सध्यां (१९२५) एक इंची नळास सुमार ८ आण 
भ्षाणि २ इंची नळास १ रु. २ आणे खच यता 
हायड्राी लिकरें म.-णज्या ज्या ठिकाणा उंचीवरून 
पाणी खालीं पडते त्या त्या ठिकाणी ह्या खाळी पडणार्‍या 
बाण्याचा, कापत करून घेण्याकडे उपयांग करून घता यता 
उदाहरणार्थ; पुरणे येथ जा कालवा आहे त्या काल्व्यांतून 
४ इंचांच्या नळांतून पाणी आणून ते २० फूट खोलीवरील 
एका ओढ्यांत हायड़ालेक रम बसवन त्यांत ह्या २० फूट 
उंचावरून पडणार्‍या पाण्याची भी घडक बसते. त्याच्या 
योगानें तर ३०० फूट उंच असणाऱ्या पवेतींच्या टकड वर 
1॥ इंबी नळांतन पाणी चढावेल आह ३० फुरांच्या 
घडकोनें ३०० फूट म्हणजे १० पट उंचावर पार्णा चढवा- 
वयाचे म्हणजे ते अर्थात १० वा हिस्ताच चढणार परतु 
पाण्याच्या घडकेची कांही शत्कि घर्षेणांत व व्हाल्हचे पडद 
उघडण्यांत गेल्यामुळें त्या धडकेच्या सुमार 5 इतर्केच 
प्रत्यक्ष काम पदरांत पडतें. ह्याचाच अथ पाणी १० वा 
हिस्ता न चढतां १५ वा हिप्साच चढत आणि कालव्यातून 
पाणी दर मिनिटास ६० ग्यालनप्रमाणे वाहून येत तरी 
फक्त ४ ग्यालनच पाणी दर मिनिटास वर हादात जाऊन 
पडते आणि ५६ श्यालळन खाली ओोळ्यांत वाहून जात 
ञजलपतन ज्ञ क्ति.--लोणावळ्याजवळ टाटा कपनान 
माठाळे तलाव बांधून, जे पाणी पूर्वेकडे वाहात जाऊन 
कृष्णा नदीतून बंगालच्या उपसागरास मिळाल असते त पाण! 
सह्याद्रीच्या पश्चिम बाजूच्या दरडीवरून खाली काकणात 
डतरवृन अरबी समुद्रांत सोडळे आहे व अशा रोतीन 


महाराष्ट्रीय शानकोश. (सख ) २९५ 


्टाायाााााडामयमयधाधाभाामाभायडयकााभवाायकाकाभाळाावाडडाभाभडाववडडाकड डल 


स्थापत्यशास्त्र 


र॑ १८०० फट इतक्या खोलीवर पडण्याला 
वांव मिळाल्यासुळें किती तरी हृज्ञार हासंपावरची शाक ह्या 
जलपतनापासन उत्पन्न करून व त्या विदुच्छक्तीचा उप य्रोग 
सुंबईस केला जात आहे 

वेदयतअश्वशक्ति.-र्‍हो वाटरह्दॉर्सपावर (औद% अश्व- 
शक्ति ) दर सेकंदास नितके पौड पाणी वाहन ज्नात असेळ 
तेवढ्याला, नितक्या फट उंचीवरून तं पाणी खाला पडते 
तितक्या फुटांचा गुणून ५५० नी भागळ असता जी येईल तौ 
होय. परंतु ज्या टरबाइईंडला (जलोघानें प्रेरित चक्राला) ह्या 
नठीघाने प्रेरणा मिळते त्या ओदक शक्तींच्या & इतके काम 
तें टरबाईंड देऊ शकते. म्हणनेच दर सेकदास लितके घन- 
फूट पाणी नळांतून सोडलं असेलत्याला, जितक्या उंचीवरून 
सुटून त टरबाइडवर नाऊन भापटत असल ततक्ष्या 
फुटांनां गुणन ११ नीं भागिले असतां येइल तितके त्रेकहास- 
पॉवर समनावयाची. ह्या आंकड्यांतून त्याचा सुमार २० वा 
हिस्ता कभी केला म्हृणजे इलेक्ट्रिकझळ इसिपावर ( वेद्यत 
अश्वशक्छि ) निघते. आणि अक्षी एक वेदुत अश्वर्शाक्त हो 
[ऊण किलोवाटबरोबर असते. ह्या शक्तीच्या सुमार & पासन 
३ पर्यंतच शक्ति, ज्या कारखान्यांत बिषुच्छक्तांचा उपयोग 
करावयाचा भसेल त्या ठिकाणी उपयोगांत आणतां येइल 

दर सांगितलेल्या प्रकारच झोठे तलाव बांधतांना पाणी 
जर एक हजार फूट खोलीवर सोडतां आळ आणि ४९ काटा 
घनफूट पाण्याचा सांठा. आपल्याला आपल्या तळावात 
करतां आला तर तेवढ्या पाण्यान आपल्याला एक वषपर्यंत 
एक हजार किळोवाट इतक्या विद्यच्छक्तीचा उपयाग करू 
देतां येइल परंतु असं काणतोाहे काम एकसारख चालत 
नसल्यामुळे पाण्याच्या तेवढ्याच सांठ्यान २ हलार किला- 
चाटपर्यंत काम करून घेतां येते.टाटा कंपनीच्या लाणावळ्या- 
जवळील वळवण तलावांत २० कोटी घनफूट पाणी सांठ- 
वितां येत. 

पिण्याच्यापाण्यासाठींबांघावयाच्याविहिरी.- 
अशा विहिरी स्वच्छ जागा पाहून त्या ठिकाणी बांधाव्या 
आणि त्या आंतन बीटचुन्यार्ने किंवा दगड चुन्याने बांघून 
काढाव्या. आणि त्यांच्या फक्त तळांतूनच पाणी यईल अस 
करावे. विहिरीच्या तोंडाशी विहिरांच्या वरवेडीपासून सवे 
बाजनी उतार करावा. म्हणजे वर साडललळ घाण पाणौ 
झिरपन पुन्हां विहिरांत जाणार नाह 

विहिरांचीनिगा -अविहिरावर पण बसवावा क्षा 
सांखळी किंवा दोर आणि त्याला बादल बांघलेळी असावी 
विहिरोच्या माथ्य़ाजवळ ३ फूट उ वीची वरबडी असावा 
आणि तिच्या बाहेरील वार्जूल ६ फूट रुंदीची कांक्रोटची 
गच्ची किंवा फरसबंदी करून बाहर सांडणारे पाणा लांब 
निधन जाईल असे करावे. सांय असल्यास विहिरीवर आच्छा! - 
दन असावे. परंतु हवा खेळेल भरा व्यवल्था करावी, विहि 
च्या आशतपा्त खड्डे असल्यास तेभरून काढावे. आणि भांत 


स्थापत्यशात्त्र 


पार्ने. वगैरे पडूं नयेत म्हणून जवळपास झाडे असू नयेत. 
पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीजवळ कपडे घुर्गे, आंघोळ 
करणे वगेरे करूं नये. विहिरींच्या आसपास घाण पाण्याच्या 
कुंड्या, पायखाने, उकिरडा ही असतां कामा नयेत. त्याच 
प्रमाणे माणते पुरण्याची जागाहि जवळ अटूं नये. 

वि हि री बांध र्ण ( पाण्या करतां ).--विहीर वॉट- 
चुन्याची. किंवा दगडचुन्याची बांधून काढणे झाल्यास तळांत 
कड घाळून त्यावर बांधकाम करण्यांपू्वी खोदईर्चे ळाम 
उन्हाळ्यांत वाहणाऱ्या कायथ झऱ्याच्या क्षितेजपातळीच्या 
खालपर्यंत जाऊं द्यावे. विहीर खोदल्यायेतर बांधकामा- 
खालीळ जो वाटोळा लांकडाचा तराफा करतात त्यालाच 
कडे म्हणतत. कित्येक वेळेस कड्यावर बांधकाम केल्या- 
वर चांगला घर लागेपर्यंत, त्यावर बांधलेल्या बांधकामा- 
सहू, कड्याखालच लमान उकरून मग कडे खाली उतरावे 
ळागतें. कर्डे खेर, बाभळ अथवा चिंच किंवा पाण्यांतन कुजल 


अशा; कोणत्याहि डांकड।रचं करतात. गुजराथेत अशी कडी । 


बहुतकरून शर्माच्या लांकडाची करतात. ६ फूट किंवा 
कमी व्यासाचें विहिरींचे कड (कव्हे) ज्या नाडोचे करणे 
असेल तेच्या अर्ध्या नाडीच्या लांकडाची दोन कडी करून 
तीं एकमेकांवर जोडावा. पण ह्या व्यासाहून अधिक न्यारा 
असला तर्‌ एकंदर नाडीच्या एकतृतायांश जाडीची | 
निराळीं.२ कढी करून ती बोलटांनी एकक्नेकांवर नोढार्वी. 
बांधकामाची रुंदो एका: विटेहून म्हणजे ९ इंचांहून अधिक 
असल्यास विटांची चक्क बांधून एकमेकांस बोडावी. व त्यांची 
सांधमोड करावी. वेगवेगळ्या चक्तांचा बोड मजबूत व्हावा. 
सून मधून एका चक्रांतीळ विटा दुसऱ्या चक्रांत शिरतील 
अश्शा बेतार्ने घालाव्या. निरनिराळ्या थरांतील लंबरेघत 
असणारे सांधे एकमेकांवर येऊं देऊं नयेत. कित्येक ठिकाणी 
खालच्या लांकडी कड्यांत बोल्ट घाठून ते बांधकामांतून 
_ नमीनोच्या पृष्ठमागापर्यंत आणून बांधकामाच्या माथ्यावर 
लोखंडी चक्र बसवून त्यावर बोल्टाच्या चाक्या फिरावेतात. 
विहिरींचा व्यास फारच थोडा असेल तर २ इंच जाडीची 
व १२ इंच रुंदीची खापरी चक्रे एकमेकांवर ठेवून विहोर 
बांधून काढावी. कड्याखाली उकरून त॑ वरील बांधकामा 
सह खाला उतरतांना बरोबर लंबरेषेत उतरवावे. व तस ते 
उतरत आहे की नाहो हृ पाहण्यासाठां बांधकामाच्य़ा 
आंतल्या बाजूस ३ झोळंबे टांगून ठेवावे. बांधकाम जितके 
उतरावयास पाहजे तितर्के. उतरल्यावर त्याच्या सर्भावती 
खोदलेल्या जागेत दगडाच्या काचळा किंवा मुरूम घालन 
ठोकार्वे. कशा प्रकारच्या विहिरी र 
इकडे महाराष्ट्रांत विहोर खोदून चांगला घर लगला व्ह्ण. 
च बांधकाम त्या धरापासून वर बांधीत नाणतात. चांगळा 
धर लागला नाहीं तरच बांधकाभाखाला कड घालातत. 
पाणीपुरवठ्याच्याकानांतीलपरिमा ण... ३ ग्यालन 
">. पाइट > २७७ घनहूच > ७०००० ग्रेन बजन--ग्यालन; 


महाराष्ट्रीय जह्ञानकाोळ. (स ) ३६६ 
कय य द... ह अ. 


गुजराथेत बांधतात. . 


( घरण ) 


| १ पातळ अस > ४३७०५ भ्रेन (अव्हाडु) व ५ पोंड अव्हाडु 
। 3७०००प्रेन;१ घनफूट बफ ५७.८ पोंड भरते व ससुद्रार्य 
| पाणी ६४.५१ पाडे भरते. पाणी ३१९ अश (फा.हो.) असतांना 
! त्याचें वजन ६२.४२५ पोंड असतं तेंच १०० अक्ष (फा ही.) 
पर्यंत तापावैळ 5रसतता उरोबर ६२ पोंडच भरते; 3) चौरत 
। मेळावरून १ इंच पाणी वाहून गेल तर ते दर सेकदास ६४६ 
। घनफूट इतके भरते आणि एक एकरावरून वाहून येणारे 
पाणी सुमारें १ घनफूट येत; दर सेकंदास १ घनफूट पाणी 
वाढून येत असले तर ते ५४००० माणसांना एका दिवसांत 
१० ग्यालन प्रमाणे पुरस होत. [द्र सेकदास 3 घनफूट 
म्हणजे तुमार १६ मोटांचे पाणी र्से समजाय ॥ नय 
। माणतांनां राज १० ग्यालन पाणी दिलें तर वर्षांला ५८॥ 
ढक्ष धनकूर पाणी लागेल; दर चोरल इंचावर १ पोंढाचा 
दाब पडला म्हणने तो २-३ फूट इतक्या उंचीच्या पाण्याचा 
समजात्रयाचा; कारण हवेचा दाव दर चौरस इंचावर १४-७ पौंड 
इतक[ म्हणजेच ३३-९ फूट पाणी > २९-९ इंच पारा एवढा 
असतो; १५.५६ पॉड दर चौरस इंचावर म्हणजेच दर चोरस 
झुटावर १ टन होय. स्थूलमानाने हवेचा दाब दर चौरस 
इंचावर १५ पोड थेतांत > पाऱ्याचे २३० इंच र पाण्याचे 
१४ फूट; एक हासपावर ( अश्वशीक्त ) < ३३००० पौंड 
१ मिनिटांत १ कूट उचलण्याइतळी > दर सेकंदास ५५० 
पोंड १ फूट उद्दलण्याह लागणारी > ८.८ घनफूट पाणी 0) 
सेकदांत १ फूटमर खाळा पडळ भसतां उत्पन्न होणारी शाक. 
धरण 

नद्या आडवून जलक्षचयासाठी मोठमोठाले तळाव बांध- 
तात. अशा तलावांच्या नदीच्या पात्रातून बांधलेल्या ज्या 
भिंती त्यांनां धरण अस म्हणतात. या भिंतीचा पाय; खालीं 
भेगा नसलेला मजबूत खडक लागेपर्यंत खोल न्यावा लागतो. 
नाहातिर भितीच भार व पाण्याचा धक्का सहून करण्याइतका 
मजवूत नरी खडक असला तरी त्याच्या भेगांतून पुष्कळ 
पाणी श्षिरपून नाण्याचा संभव असतो. त्या भिंती १५० 
पासून २०० फुरांपर्यंत उंचीच्याहि बांधाब्या लागतात 
इतको उंच भित बांधळी म्हणजे तिच्या पायावरहि भार 
फार येतो. खेरीज तलावांत पाणी नसले म्हणने भार जरा! 
प्रकारचा झयाणि ज्या ठिकाणी येतो त्याच्यापेक्षा वेगळ्या 
प्रकारचा व वेगळ्या ठिकाणी, तलाव पाण्याने भरला असतां 
येतो आणणे म्हणून अशा भिंतोची रुंदी तळापाशी फार 
ठेवावी लागते. ती अशी की, तलाव रिकामा असो भथवा 
भरलेला असो त्याचा एकंदर सर्व प्रकारचा भार पायाच्या 
रुंदीच्या मधल्या तुहीयांश भागांतच यावा अश्या रातीची 
त्या भिंतीची नाढी ठेवावी लागते. प्रो. राँकिन यांनी 
अशा धरणाची मार्पे दिलीं आहेत तीः:-.धरणांत भिंतीच्या 
माथ्याची आढी सुमारे १९ कूट असून त्यापैका 


११ ऐट आंतीळ बालूस व १७॥ फूट बाहेरोळ बाजूल ब. 


१२० फूट खोलीवर ८४ फूट ( पैकी ६ फूट आंतल्या बाजूळ 


( बिनथरी बांधकाम ) 


टक 


मद्दाराष्ट्रीय क्षानळोश. (ल) ३२७ 


स्यापत्यशातक्र 


ब ७४ फूट बाहेरच्या बाजूला ) आणि १८० फूट खोलीवर 
भिंतीची जाडी १७८ फूट ( पेकी सुमारे १३ फूट आंतल्या 
बाजूला ३१६५ फूट बाहेरच्या बाजला ). 

वरणांचीमज वु ती.-ऱडी धरणे फार चांगल्या 
टिकाऊ, मजवृत दगडांची बांधलेला अततावी. परंतु त्यांच्या 
मजवबुतीचा हिशोब कळरतांना भिंत बांघतेवेळीं लागणाऱ्या 
सामानांत सगळ्यांत कमी मजबूत पदार्थ म्हटला म्हणजे 
दगडांचे सांघे करावयासाठी व मध्ये पुरणीत वापरलेला 
चुनाच होय. म्हणून एकंदर भिंतीची मजबुती म्हणजे चुन्या- 
चीच मजबुती असं ध्यावें लागतें. म्हणून दर चोरस फुटास 
खुसार॑ ५ टन यापेक्षां जास्ती भार कोठेंहि न येइल अश्शी 
व्यवल्था करावी लागते. च॒न्याच्या सांध्याची साहकशा'क्ते 
साधारण रीतीर्ने दर चोरस इंचा ८० पोंड म्हणे दर 
फुटास ५ टन इत&! साधारण असते. ब्हणन कोणत्याद्रि 
सांध्यावर याच्यापेक्षा ञास्ती भार येतां कामा नये. जर भार 
जास्ती यावयास लागला तर भिंतीची रंदी वाढवून तो कमी 
केला पाहिजे. खेरीज ज्यावेळी तलाव रिकासा असतो 
त्यावेळीं धरणाच्या भिंतीच्या आंतल्या दर्रीनी वाजूवर भार 
जास्ती असतो आणि ज्यावेळीं तलाव भरलेला असतो 
त्यावेळीं पाण्याच्या घक्कयाने किंवा बाहूुर ढकलण्याने धर- 
णाच्या भिंतीच्या बाहेरॉाल दर्शनी चाजूवर भारातिशय 
होतो. 

बिनथरीबांबका म.-र्‍येंवढ्या थोरल्या उंच ब 
नाडी थराच्या भिंतीचा भार सगळीकडे सारखा वबांटला 
जावा म्हणून ही सवे सिंत एकाच प्रकारच्या बांधकामाची 
असते. तिच्यांत दशेनी काम एका प्रकारचे व पुरणोच कास 
दुसऱ्या प्रकारचे अत करतां येत नाहो. कारण दर्शनी 
भागाळा संगान काम व आंतल्या बाजूला आनगड काम 
किंवा कांक्रीट अर्स वापरल्यार्न ती वेगवेगळ्या रीतीनें दब- 
ण्याचा संभव असतो. व अर्स झाले म्हणजे या दोन भागां- 
मध्ये तड किंवा फाट पडावयाचीच. येवढ्यासाठी धरणाचे 
सवे बांधकाम विनथरार्ये करतात. व त्याच्या योगालें यरा- 
मधन पाणी झिरपन जाण्याचा जा सभव असता तां रहात 
नाद्वी. या बांधकामांताल प्रत्येक दगड ठोकून नोट रोतीन 
बसविला पाहिज व त्यांत पोकळ जागा किंवा फट राहता 
कामाची नाहॉ. घरणांच पाया नेहमी . खडक लागेतोपर्यंत 
खोदतात. कारण १०० फुटांपेक्षा जास्ती उंचीचा भित मुर- 
पाच्या किंवा मातीच्या पायावर बांधल्यास ती एवढ्या मोठ्या 
भारानें दबून ज्ञाण्याचा संभव असतो. 

धरणा करितां तज वि जी.--घरण बांधतांना 
सुख्यतः पुढील तान गोष्टींची तजवीज करावी लागतेः-< 
(१ ) सांड (वेस्ट विअर ) म्हणजे तलाव भरल्यावर 
आधक पाण काहून देण्याची व्यवस्था. धरण फार म्हणजे 
२५३० फुरांपेक्षां जास्ती उचोच नसल्यास सांडपाणी तलाब 
भरल्य़ाबर आपोक्माप धरण्याच्या माथ्याबरून वाहवितां येते. 


परंतु धरण उंच असल्याल या पाण्याचा: 'घरणांत सिंतीच्या 
वाहेराल बाजूच्या दगडावर, तसेंच पायाच्या खडळांवरे परि- 
णाम होऊन घरणाच्या पायास धक्का पोह्ांचण्याचा तंभंव 
असतो. म्हणून धरणाच्या कोणत्याहि एका बाजूस-म्हणजे 
ज्या बाजूकडून कालवा काढला नसेल त्या बाजूत-जञास्तीत- 
जास्ती पूर आल्यास त्या तलावाचे सांडपाणी वाहून जाण्या- 
एवढी सांड म्हणजे वेस्ट विअर भिंत वांधतात; धरणाच्या 
बाजूच्या टॅकडीत एखादी खिंड अस्यास व अक्षा खिंडोतून 
पाणी जवळच्या नाल्यांत काढून देणे शक्‍य असल्यास अज्ा 
खिंडीत थोड्या खर्चात सांड करतां येते. ( २ ) स्कावरिंग 
स्छ॒इसिस ( गाळ धुवून काढावयाचे दरवान ):--हे दरवाज्ञे 
घरणाच्या अगदी खोल भागांत नळाशीं ठेवलेल असतात. 
हे फक्त पावसाळ्याच्या आरंभीं गाळ धुवून काढण्याकरिता 
उघडे ठेवितात. ( ३ ) पाणी सोडण्याकरितां दरवाजे:ः--- 
ज्ञेतकीला नरूर लागेल त्याप्रमाणें पाणी सोडण्याकारितां हे 
द्रवांजे असतात. 


मोठ्या तळाब[करितां मातो'्या भरावाचे 
बं घा रे.--असे भरव सार्तांचे असून त्यांच्या मध्यभागी 
कप्तावलेला चिखल व॒कांकोटाने भरळेला चर असतो. 
ज्या जञागेदर भराव करावयाचा त्या जागेवरांल झाडझुडपे, 
गवत किंवा केरकचरा असेल तो काहून टाकून जागा स्वच्छ 
करावी. जमिनीचा पृष्ठभाग अदमासे ४ इंच खोल खणून 
त्यांतील झाडांच्या मुळ्या काढाव्या. नेथ भराव नाला किंवा 
नदी ओलांडून जात असेल अशा ठिकाणीं कनावलेल्या 
चिखलाच्या किंवा कांक्रोटच्या चराच्या वरच्य!, म्हणजे 
प्रवाहाच्या उगमाच्या बाजूस असलेली सवे जाडी व बारीक 
वाळू काठेण जमीन लागेपर्यंत काहून दूर नेऊन टाकावी. 
झऱ्यांतून पाणी क्षिरपू लागलं असतां त्यायोग[नें न हालेळ 
किंवा न खचेल अशी वाळू किंवा वाळूमेश्र कठिण गाळ चराच्या 
खाल'च्या भगास असेल तर तो तसाच राहूं घ्यावा. वर सांगि- 
तल्याप्रमाणे प्रवाहाच्या उगमाकडील बाजस काढलेली वाळ 
आणि कमावलेला चिखल भरण्यासाठी खणल्ल्या चरांतील 
खणून काढलेली साती बंधाऱ्याच्या नागेपासून दूर अतरावर 
न्यावी, भरावाच्या मध्यभागांतील किंवा पोटांतील (हारिग) 
माती पाण्याच्या गतीस प्रतिबंध करणारा अत्ताबी. व त्याच 
आवरण ( केश्षीग ) हृर्वत राहून खराब न होईल अज्ञा 
द्रव्याचे म्हणजे सिश्रित साती आणि सुरूम किंवा वाळचें 
असांच 


बैघाऱ्याकरितोंनाती.-ाषंधाण्याच्या मध्यभागास 
लागणारी माती. पाणा झिरपून न देइल अशी असावी. 
अलल्या प्रकारची साती जवळपास ्रर्ध्या मेलाच्या आंत 
शोधून काढावी. बंधाऱ्याच्या आंतल्या बाजस मातोदरिता 
खड्डा करणें झाल्यास तो भरावाच्या निदान तिपराच्या तरा. 
बर असावा, बंधाऱ्यानवळ काणत॥हृ खड ५फुरांपेक्षा अधिक 


ख्थापत्यशार् 


खोल असूं नये बंधाऱ्याच्या मथ्यभागांतील मारतात कोणत्याहि 
प्रकारचा क्षार, सुरूम किंवा दुसरें कोणतीहि गदळ नसावे. 

बैथार्‍याचे आव र ण.-र्‍ह वर सांगितलेल्या नातीच 
असून त्यांत समभाग मुरूम किंवा बाळू असावी. किंवा आवरण 
जवळपात्त असलेल्या शाडवट कंकराचें अथवा मुरमाड वाळूचे 
असावे. परंतु त्यांत ळिंबाहून नोठाळे गोटे नसावे. स्वच्छ 
काळ्या मातीचा बंधारा उत्कृष्ट होतो. आचरणाकरतां मिश्रण 
हातानें करावयाचे झाल्यास मिश्रणांतील द्रव्यें कामापासून 
कांहीं अतरावर ठेवावी. मातीचे आणि मुरमाचे निरनिराळे 
६ इंचांचे भर एकमेकांवर घाळून ते फावड्याने चांगले खाली- 
चर केल्यावर इं मिश्रण घमेल्यांत घेऊन भरावाच्या नार्गी 
सारख्या ज्नाडींचे थर होतील भशा बेताने टाकाव. 


भरावघालण्याचेंवतेठोण्याचेंदाम.-ऱह पुढें. 


सांगितल्याप्रमाणे करावे. वर सांगितल्याप्रमाणे बंधाऱ्याची 
जागा स्वच्छ करून चांगली पाण्यानें भिजवावी व त्यावर 
गभोतील द भावरणाच्या मार्ताचे थर ठोकून ३ इंच नाडीचे 
होतीळ अशा बेताचे म्हणजे अदमालं ४ ते ५ इंच जाडीचे 
साफ पसरावे. गर्भाची व आवरणाच्या! थरांची रुंदी बघा- 
ऱ्याच्या उंचीच्या मानाने असावी. पाहिल्या थरावर रूळ 
फिरवून चांगला बसला म्हणजे त्यावर भरपूर पाणी घालून 
तो भिजू द्यावा. याप्रमागें थर पसरणे व रूळ फिरविणे 
हृ काम बंधारा संपेपर्यंत चाळू द्यावे. रूळ फिरविण्यास 
अडचण असेल अशा ठिकाणी भरावयाचे थर जड घुनसारन 
ठोकून बत्तवावे. हा धुमस लोखंडी असल्यास बरे. 

रू ळ.--रूळ दगडी किंवा लोखंडी असावा. परंतु त्याचे 
बजन प्रत्येक फूट लांबीपत पाऊणपासून एक टनपर्यंत असावे. 
फिरवितांना त्यास माती किंवा मुरूम चिकटल्यास तो काहून 
टाकावा. भरावावर रूळ फिरविण्याची सोय नसेळ अश्शा 
ठिकाणी ३ ३च नाडोचे थर धाळून त्यावर भरपूर पाणी घालून 
मिजल्यानंतर धुमसात चिखळ न लागेळ असा कांही वेळ 
थर वाळून देऊन त्यात्रर चाळतेल्य़ा मातीचा थर द्यावा. व 
शर चांगला घट्ट बसेतोपर्यथंत घधुमस करावा. धमतारचे डोकें 
ढोखंडी अलल्यास बरंच व त्याचें वजन १४ पोंड असावे. 
नवा भराव जुन्यात जोडावयाचा असल्यास जुन्या भरा- 
बाच्या नांडाच्या जागीं उतार देऊन त्यावरील २ फर 
उंचीची माती खणून पोकळ करावी. व जुन्या आणि नव्या 
घातलेल्या भरावावर पाणी घाळून ते चांगळे ठोकून वसवावे 

कमावलेल्या चिखळला करतां च र.--हा चर 
बंधाऱ्याच्या भरावाच्या मध्यरेषंत असुन त्याच्या बाज 
ओळड्यांत असाढ्या. ह्याची खोली खडक लागेपर्यंत किंवा 
कोणत्याहि प्रकार पाणी न झिरपून देईल असा तळ म्ह्णजे 
माड जमान लागपयत अलावी. अशी नमीन लागल्यानंतर 
तींत किंवा खढकाच्य पृष्ठभागाखाली चर, दोन किंवा तान 
फूट खाल नावा. परंतु त्याच्या आंतल्या ब्राजस उतार 
एकास एक य! मानानें असावा. वराच्या बाज ढांसळण्याचा 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश्य. (स ) ३९८ 


। काढतां येहेळ. चराच्या लांबॉंच्या 


( कांक्रीटांचे चर ) 
संभव असल्यास त्यांस लांकडाच्या तकत्याचे घोरे द्यावे. व 
चर थोडथोड्या लांबोंचा खणावा. म्हणणे लवकर भरून 
बाजस पायऱ्यांचे टप्पे 
सांधणीत असून अंधाऱ्यास डतार असावा. रप्पे व अंघाऱ्या 
काटकोनांत नताव्या. 

चराची रुं दी.-ऱही वैधाऱ्याच्या भरावाच्या उंचीच्या 
एकदशांशापेक्षां ३ फूट अधिक असावी. चराच्या दोन्ही 
बाजुस अत्तणाऱ्या जमीनीवरील चराच्या रुंदीइतकी रुंद व 
पृष्ठभागापासून २ फूट खोलीची माती काहून तिच्या ऐवजीं 
चांगली पसंत केळली माही. भरून पाणी घालन ठोकून 
बसवावी. कमावलेल्या मातीचा चिखल घालण्यापर्वी वरांत 
असलेले पाण्याचे झरे बंद करावे 

चि ख ल.--कमावलल्या मातीचा चिल ह्या स्वच्छ 
चिळूण व पाणी न झक्चिरपं देहेल अज्ञा प्नातीचा असावा. 
विशेष मऊ, रेवल, कुजलेली, वाळ मिश्रित क्षारयुक्त 4 
फुफाट्याची माती अशा कामास वज करावी. कमावलेल्या 
मातीच्या चिखलांत मरूम, लिंबापेक्षां मोन्या आकाराचे ख्€' 
गवत किंवा कचरा असे नये. चर ओला अक्षेल तर चिर्ख 
हांत १ भाग माती व ३ भाग वाळ असावी. चरांत ५ ४६ 
जाडीचे थर घालावे. व त्यांत थोर्डे पाणी घालन फावड्याने 
चिखल चांगला कालवून पायांनी चांगला तुडवावा. परतु चह 
फार खाळ असन आंत मनुष्याच्यानें काम न करवेल 
असा तो निरुंद असेल तर फावड्याने चिखल बाहेर कालवून 
त्याचे गोळे करून चरांत टाकून ते आंत तुढवावे. चिखला 3 
थर सारख्य़ा जाडीचे असन सांघनींत असावे. चिखल चरा 
अगदी वाळे देऊं नथे. कदाचित वरच्या थरावर मेगा 
पडल्या तर चिखल थोड! उकरून पाणी घालन तुडवावा 
झेखलाचा पृष्ठभाग थोडा वाळे लागल म्हृणजे त्यावर 
घमसाने ठोकार्वे. चिखलाचे थर घालण्यार्ये काम सेैर्पर्ट 
म्हणजे त्यावर लागलीच भराव करावा. पण भराव करावयास 
अवकाश असेळ तर त्यावर भिजलेल्या गवताचे ब मातीच 
आच्छादन करावें. ी 

कांक्रोटाचा च र.-ऱवबंघारा ओढा किंव्रा नदी ओला” 
डन जात असेल तर नदांत किंवा ओढ्यांत चिखलाच्या 
चरापासन १५ किंवा २० फट खालच्या बाजस पां 
फूट रुंदीचा चर खणून त्यांत क्ांक्रोट भराबॅ. हा वर 
प्रवाहाच्या पात्रांत शाडवट जमीन, खडक किंवा मांड जमी 

गेपथत खणून त्यांत कांक्रोट भरावे, ज्या ठिकाणी कांक्रीट 

व कमावलेल्या चिखलाचे चर जोडणे असेळ त्या ठिकाणी 
कांक्रट चिखलांत दाते करून जांडावें. 

कोरड्याद्गडाची फर शी.--बंधाऱ्याच्या आंतल्या 
बाजुंस म्हणजे पाण्याच्या अंग्रांस पाणी जाण्याचा धारेच्या 

बऱ्यांच्या क्षितजपातळीाखाळी २ फुटांपासन महपुराच्या 

खुणच्या क्षितिजपातळांवर ३ फूटपर्यंत सुक्या दगडाची फर£ 
कराव, हृ दगड चांगले कठिण खाणींतळे, किंबा ह्वॅत 


( वुगडी अरण ) 


महाराष्ट्रीय शानकोशा. (ख ) शै९९ 


स्थापस्यशशॉसा 


राहिल्यांन खराष न होतील अक्शा गुंब्या दगडाचे असावेत. ते 
बसविश्यावर त्यांड्या खाळची माती उघडी पडु नये म्हणून 
ते एकमेकांस लागून षसतीरू असे हातोल्यानें टापून साघा- 
रण चोरस करावे. द॒गडाची मोठया तोंडाची बाज खाली करून 
ती सुरुमांत चांगली बसवावी. ब फरशीचा उतार सारखा 
करण्यासाठी दगडाखाळी चिपा ठोकून बसवाळ्या. चिर्पांचा 
उपयोग फक्त तळाशी करावा. त्या दगडाच्या बाजमध्यें ठोकून 
बसवं नयेत. दगड हातोल्यारने किंबा मोगरीने एकमेकांशां 
ळागतील असे ठोकन बसवावेत. व त्यांचे एकमेकाशी लागून 
असलेल सांघे भरावाच्या उत्ताराच्या पातळांशी काटकांनांत 
असावे, फरशींची नाडी उताराच्या पायथ्याशी ६ इंच 
असन ३ इंचांनी चढत जाऊन महापुरच्या रेषेपर्यत १ फूट 
इंच असावी. व उताराच्या माथ्याशी ९ इंच द्वांईल अशा 
बेताने कमी करावी. कोरड्या फरशीच्या जाडात एकाहून 
अधिक दगड नसावे. बंधाऱ्यात जो उतार नक्काशांत दिला 
असेल तोच उतार कोरड्या फरशार्चे काम झाल्यानंतर तिच्या 
पष्ठभागास असावा. दगडांचा दमाला कपीजास्त असेल तर 
तो भरावाच्या सुरुमांत बत्तवावा. फरशाच काम सपल 
म्हणने तिच्या पृष्ठभागावरील गदळ व चुरा काढून टाकावा. 
दगडीघरणें 

घरणामुळेंनुक ता न.-णदंगडाच धरण बांधून 
पाणी आडविल म्हणजे त्या सिंतीला ३ प्रकार नुक्त्तान 
लागण्याचा संभव असतोः-(१) पाण्याच्या दाबाच्या योगाचे 
सबंध'च्या सबंध सिंत सरकत जाणे, किंवा (२) पाण्याच्या 
दाबाने मिंत उलथन पडणे, ढिंवा (३) मिताच्या बाहेरच्या 
तोंडावर कोण्या एका विवक्षित स्थळा भाराच्या भतिरंकान 
दगड चुरून ज्ञाऊन मिंत पडर्णे. ह्या तिन्ही प्रकारांना 
सिंतीला नुकसान लागूं नये म्हणन तिचा पाया अ्याच 
खोळीवर घालन म्हणजेच तळांतील खडकांत सुद्धा ५-१० 
फूटपर्यंत नेऊन आणि भिंतीची जाडी मोठी ठेवून म्हणजेच 
तिच बञन वाढवून ती पाण्याच्या भारान उलथून न पडळ 
इतकी मजबूत घेऊन, तर्सेच सिंतांच्या बाहेरोळ वाजूस स्लोप 
देऊन कोणत्याहि ठिकाणीं भारातिरेक होऊन दगड चुरून 
जाऊं नरे अशी व्यवस्था करावी लागते. बहुतेक ठिकाणी 
घरण तटन जाण्यार्चे कारण कमसनजबूत पाया हच भसत 
कांही कांही ठिकाणी धरणाच्या भिंतीच्या दोन्ही टाकांनां 
वळसा घाळून पाणी वाहू लागल्यामुळाहे नुकलान पाहाचत 
पाण्याचा दा ब.--पाण्याची खोली नसजशी वाढत 

ते तसतसा त्याचा दाबहि वाढत भातो आणि ह्या दाबाची 
क्रेया घरणाड्या आंतोळ बाजख्या पृष्ठभागाला काटकानांत 
असल्यामुळें आणे ज्या चुन्यानें दगड बांधून बसवितात 
त्याची साहूकशक्कि फार नसल्यामुळे सगळीच्या सगळी भिंत, 
ती पुरत्या भाराची नसश्यास सरकून जाते. भिंती'चा नितका 
भार असेल त्याच्या ५५ शातांशापासन ७० ातांशापेक्षां 
ब्ञास्ती पाण्याचा दाब दगडाच्या बांधकामावर आला तर ते 


सरकून जाण्याचा संभव असतो. कारण बांधकामाचा घर्षेण- 
गुणक ( कोएफोदांट भॉफ फ्रिक्वान ) इतका म्हणखे ०.५० 
ते ०.७० इतका असतो. हाच गुणक रेतीवर बांधकाम केळे 
असेळ तर ०.४० होतो आणि आओष्या मातीवर काम केळ 
असल्यास .०३ इतका होईल. 

श्ररणाच्यारुंदीच उंचीशां प्रमा ण.--खरोण 
घरणाच्या मिंतौचं वजन याची किया धरण्याच्या गुरुत्व- 
मध्यापासून ओळब्यांत खालच्या बाजूळा असते व सांठवि- 
छेल्या पाण्याश्या दाबाची क्रिया म्हणज्ञेच स्थूलमानाने 
क्षितिन्तमपातर्ळांत (हॉरिझाटळ ) असते अणि ह्या दोहोंची 
परिमाणरेषा (रिझल्टंट) धरणाच्या पायाच्या मधल्या तिसऱ्या 
भागांत पडछी तरच भिंतीच्या बाहेरच्या बाश्षूच्या बांघ- 
कामाबर भारातिरेक कर्धाहि होत नाही व त्याप्ुळे दगड 
चुरून जाण्याची अथवा भिंत उलथून पडण्याची भीति एहात 
नाहां. त्तेंच धरण बांधकामाचे ब कांक्रीटच नसल्यामुळं 
त्याचे विशिष्टगुरुत्व २ ते ३ पर्यंत असलें. ह्यामुळे धणराची 
रुंदी उंचीच्या साधारण ३ हतको ठेवावी 

घरणाचीमाथ्यानवळीलरुंदो.-होधरणाच्या उंचीच्या 
जर दशांशाइतकी ठेवली आणि धरणाची उंची २०० फूट 
असली आणि भिंतींच्या बांधकामाचे वजन दर घनफुटास 
१४६ पोंड धरलें तर त्याची माथ्याजवळील रंदी २० फूट 
घ्याबी भाणि तितकीच १८ फूट खोलीपर्यंत घेऊन ३० फूट 
खोलीवर २१ फूट; ४० कूट खालावर २४ फूट; ६० फुटां- 
वर ३५ फूट. माथ्य|पासन ८० फूट खोलीवर रुंदो ५० फट 
आणि १०० फूट खालीवर ६४ फूट हृ!इल आणि त्या 
ठिकाणी द्र चोरस फुटास ७०६ ठन इतका भार बांधकामा- 
वर येईल आणि १५० फूट खोलीवर १०१ फूट ब बांघ- 
कामावर भार दर चौरस फुटास ११ टन इतका होईल भाणि 
२०० फूट खोलीवर त्याच धरणाची इंदौी १३७ फट आणि 
भार दर चोरस फुटात १४॥ टन इतका होइल. ह्या १३७ 
फुटांपैकी ८॥ फूट आंतल्या बाजुच्या स्लोपाचे भाणि २० 
फूट धरणाच्या म!थ्यावरील रुंदोचे आणि १०८॥ फूर बाहे- 
रील बाज़च्या स्लोपाचे समजावयाचे. ६० फुटांपेक्षा जाह्ती 
उंचीचं धरण असल्यास त्याची माथ्याभवळील इंदी कमीत 
कमी ८ फूट ठेवलीच पाहिजे. ती १२ फूट केल्यास बरून 
रस्ता केल्यासारखे हो . धरणाची उंची थोडी असळी आणि 
दगडी बांधकामाचे वजन दर घनफुटास १५० पोडांप्रमाणें 
असले तर धरणाची रंदी तळापार्शां उंचीच्या ३ इतकी ठेव- 
तात. आणि माझ्यापासून उंचीच्या चोथ्या हिश्शापर्यंत 
एकंदर उंचीच्या षष्ठांशाइतकी रुंदी ठेवतात. 

घरणाची उंची थोडी असळी व भिंत सारछ्याच जाढीची 
बांधिळी तर तिची लाडी उंचोच्या निम्यानें ठेववी डागते. 
पाण्याच्या ऐवजी, मातीचा भराष घातळेळा असेह आणि 
त्या भरावाचा घक्का ह्या मिंतीहा सहन करावयाचा असळ 
तर ती उंचीच्या ळू ते > इतक्या भाडीची ठेवली पाहिजे. 


र *्थांपत्यक्षात्त्र 


भहाराष्ट्रीय शञानकोशा. ( सख ) ३७० 


( पाण्याचा वेग ) 


होच भिंत माथ्याजवळ २ फूट जाडोची ठेवलो आणि तिला 
पाण्याचा दाब सहन करावयाचा असेल तर ती भिंत तळाज्ञा 
उंचोच्या सुमारे 2 इतको जाडी ठेवावी लागते. परंतु नुसत्या 
मातीचाच.दाब सहन करावयाचा असेल तेव्हां तिची तळा- 
जवळील एकंदर रुंदी उंचीच्या ४त्ते ६ इतकी ठेवावी. 
पाण्याचावेगवगेरंतंबेधी 


पा णी.«न्पाणी जेव्हां नळांतून किंवा कोणत्याहि प्रका- | 


रच्या द्वारांतून वाहात तेठ्ह्ठां त्याची गुरुत्वाक्षेणासंबंधाने 
येणारी गते कांही तरी कमी होतेच. जर होदांतील 
पाण्याच्या पृष्ठभागापासून एक फूट खोल असणाऱ्या 
छिद्रांतून पाणी बाहूं दिलि तर त्याचा वेग दर सेकंदास 
& फूट इत्तका गुरुत्वाकूषेणाच्या योगानें झाळा पाहिजे. 
तर्सच हो खोली २ फूट असळ तर आठ गुणिले 
वर्गमूळ दोन, बरोबर ११.२ फूट; आणि होच खोलो ४ फूट 
असल्यास आठ गुणिले बगेमूळ ४ बरोबर १६ कूट दर 
सेकंदास. या रांतांने निंतके फूट खोली असेल त्याच्या वर्ग- 
मूळांन आठाला गुणले असतां जितका गुणाकार येईल 
तितके फूट दर सेकंदास, इतका त्या पाण्याचा वेग सम- 
नावयाचा. परंतु असा वेग पह्ण्यांत येत नाहो. याचे 
बारण कोणत्याह हिद्रांतून किंवा भिंतीवरून पाणी वहा- 
तांना जे घर्षण होते किंवा पाणी चिमटल्यासारख होते 
त्याच्या योगाने पाण्याचा वेग कमती होतो. हं पाण्याच्या 
घारेचे चिमटणं किंवा वतुळाकार आकुंचन होणे सव्वास एक 
या प्रमाणांत होत. म्हणजे सब्वा इच व्यासाच्या गोल चिद्रा- 
तून पाणी वाहात असलें तर तें एक इंच व्यासाच्या ठिद्रां- 
तून वाहिल्यासारखे होते. आणि हृ आकुंचन व्यासाच्या 
2 इतक्या छांबीतच होते. ह्याचाच अथ आकुंचनाचा जो 
बांक सवे बाजूंनीं असतो त्याची त्रिज्या व्यासाच्या १ 
इतकी असते. य़ा आकुंचनालाच व्हेना केट्रॉकटा म्हणतात. 
अश्या रीतीनं गुदृत्वाकषणामुळें उत्पन्न होणारा पाण्याचा वेग 
ज्ञा कमी होतो त्याचे प्रमाण पुढे दिश्याप्रमाणे अतते.- 
पाण्याचा वेग कमी होण्याबद्दल कोष्टक 


प्रगहट्ठाराचा प्रकार बेग कमी होण्याचे प्रमाण. 


भक पाडलेला पातळ पत्रा. ,६२५ 
६॥ हेचापेक्षां कमी व्यासाचा नळ. ह. क 
निगंनद्वारांत त्याच्या २॥ ते. । 

३ पट लांब नळ. 1 ध्द 
घरणाच्या दारासारख। 

ळोखंडी दरवाजा. । शर्ट 
ळहान गाळ्याची पुलाची कमान, .८२९ 
मोठ्या गाळ्याच्या पुलाखालून. ९२ 
सुंदी व उंचीच्या मानाने 

चौरल निगेमद्ठारांतून | ६० ते ७० 


पाण्याचाबे ग.--बारीक द्वारातून किंवा छिद्रांतून 
पाणी आकुंचित होऊन येत अतेळ तर ह भाकुंचन द्वाराच्या 


। 
1 


। किंवा ढिद्राच्या क्षेत्रफळाच्या ६४ शतांक्याइतचे होते. आणि 


प्रवाह हा क्षेत्रफळ गुणिळे ५, गुणिले पाण्याच्या खोलीचे 
वगेमूळ ( पाण्याची खोली म्हणले पाण्याच्या पृष्ठभागापासून 
द्वाराच्या किंवा छिद्राच्या गुरुत्वसथ्यापर्रंत फुटांत मोजा- 
वयाची, तसेच क्षत्रफळहि चोरस फुटांतच घ्यावयाचे ). 
पाण्याच्या या खोलीमूळेंच पाण्याला वेग उत्पन्न होतो व 
या खोलापैकॉ ३८॥ टक्के वेग उत्पन्न करण्यामुळे ब ६१॥ टक्के 
आकुंचनामुळे आणि घर्षेणरूपी विरोधामुळे नाहाते होतात. 
पाणी बाहेर वाहण्यार्चे तोंड घाटेलारखे शंदावलेलं असर्ले 
म्हणजे आाकुंडचासुळें होणारा दुष्परिणान टळतो. 
दरसेकंदासवाहाणारं पा णी.--->ै इंच जाडीच्या 
पोलादी पत्र्यांत चब पाडलेल्या तिकोनी खोबणातून पाणी 
वाहून दिलें तर पाण्याचा जी फुटांत मोजून त्या उंचीचा 
पंचमधात करून त्यार्चे वर्गमूळ काढून त्य़ा वर्गमुळाला २0नी 
गुणले असतां दर सेकंदास किती घनफूट पाणी वाहून 
जाईल हे काढतां येत. व 
बरणाच्यामितीवरूनवाहाणा र्‍थापाण्या च 
प्र मा ण.-ाजेब्हां धरणावरून पाणी वाहून जात असेल 
तेव्हां पाणी जितक्य़ा फूट उंचीचे वाहात असेल त्य़ा 
उंचीचा घन धरून त्याचें वर्गमूळ काढावें आणि त्याला धर- 
णाच्या लांबीने गुणून त्या गुणाकाराला ३३, एवढयात 
गाणेलें असतां दर सेकंदास धरणाच्या रुंद सिंतींवरून 
किती धघन'फूट पाणी वाहून जाईल ह निघतें. पाणी जेव्हां 
घरणावरून वाहून नात असेल तेव्हां घरणाच्या लांबी 


( फूट )ला वाहणाऱ्या पाण्याच्या उचानें ( फूट )युणन त्य़ा. 


गुणाकाराला उंजांच्य़ा ( फूट) वर्गेमळाने गुणून त्याळा परू 
गुणाबें. व त्याचा . ध्यावा व तितके घनफूट दर सेकंदास 
वाहून जातोळ असं समजावे. न 
नळांतूनवाहाणारेंपा णी.-र्‍नळांतून ने पाणी 
वाहात ते त्या पाण्यावर किती फूट पाण्याचा भारर 
( हेड ) आहे यावर अबलेषून असते आणि हा भार एक” 
सारखाच ठेवला आणि त्या भाराने एक इंच व्यासाच्या 
नळीतून अमुक वेळांत एक घनफूट पाणी वाहिले तर 
तितक्याच वेळांत पाव इंच व्यासाच्या नळीतन तीनशतांर 
घनफूट व अर्धा इंच व्यासाच्या नळातून ०.१७७ घनकूट 
आणि पाऊण इंच व्यासाच्या नळातून ०.४८५ घनफूट व्‌ 
१॥इंच व्यासाच्या नळातून २.७ घनफूट व २ इंच व्यासाच्या 
नळीतून ५.६ घनफूट ब २॥ इंची नळीतून ९,८; ३ ड्‌ंबी 
नळीतून १ ५.५, ४ इंची नळीतून ३२ घनकूट;६ इंची नळी” 
तून ८८१२ इंची नळीतून ४९८, २४ इंची नळीतून २८९१ 
आणि ३६ इंची नळांतून ७७५६ घनफूट पाणी वाहील. 
पाण्याचावगवनळाचा ब्या स.-गांवांत पा 
सोढण्याच्य! नळांतून वेग जास्ती ठेवला तर नळ जितकी 
जितका लहान असेल तितका तितक्का पाण्यावरीळ भार 
( हेड ) कसी होत लातो ब पाणी मजल्यावर चळेना 


( झोच्या व गटारे ) 


पदाशाषट्रीय शानकोशा. (ख ) ३७१ 


स्थापत्यशात््र 


ळलूळळळाााू>>>>>>>>><>>_2___--_-_>__:-:>>--->>>>>:>>हउजतड््-ा-“--आआ“डााटटलललशॉशशशश 


होते म्हणून नळ्यांचा व्यास ठरवितांना पुढे दिलेले बैग 
न्ना्तींत. जास्ती असं समजन वळांचा आकार ठरवितात. 
नळ बर ३६ इंची व्यासाचा असेल तर त्यांत ६-५ फूट 
दर सेकंदास ॥णी रेहल अर्स समजतात. तोच वेग २४ इंधी 
नळांत ५-५ फूट, १५ हंची नळांत ४ फूट, १२ इंची नळांत 
१॥ फूट,८ इची नळांत ३ फूट भाणि ४ इंची नळांत २॥ फूट 
अस धरतात. यापेक्षां कमो वेग असागे, जास्ती असूं नयेत. 

पाण्याच्याऊकळीचेप्र मा ण.-ःसमुद्रसपाटीपार्शी 
२१२ अश्ञा( फा. ही. )पर्यंत पाणी तापावेळें $सतां त्याला 
उकळी फुटते. समुद्रसपाटींच्या वर ५२० फूट डंचीची रेंकडी 
असेल तर तिच्यावर पाण्याची ' उष्णता २११ अंज्ञापर्यंत 
व्बढविली : असतां उकळी फुटते आणि याप्रमार्ण द्र ५२० 
फटांस एकेक कश कमी होत होत समुद्रासपाटीपासून सुभार 
ममल उंचीवर२०२ अशापयंत पाणी तापविले भतसतां त्याला 
उकळी फुटते. 

पाण्या ची घन ता.-ापाण्याची उष्णता कभी कसो 
करीत गेळझ तर ३९ अंश ( फा. दी. ) त्याचे टॅपरेचर ७!स- 
हांशा तें घनांत घन अलतें म्हणजे हरेच्य़ा ८१५ पट होते. 
य'पेक्षां जास्टी थंड केल्यास ते हलके इलके होत जातें 
आंणि तें. ३२ अशाइतक थंड झारे म्हणजे गोठते म्हणज्ञे 
त्याये बर्फ उनर्ते जागि त्या अवस्थेंत मुळच्या आकाराहूत 
ह्वतःच्या द्व द्शांशाइतर्फे वाढते. त्या गुणामुळें बक पाण्यावर 
तरगर्ण, पाण्यांतन सवकाळ वाफ निच्रतच असते ( पाण्याचा 
घनफ2 > ६-२४श्यालन > ६२०-४२५प!ड वजन) 

मोऱर्‍्यावगटारं 

उ हे श.-ामोऱ्या व गटार करण्याच हेतु असा असतो 
वो, मनुष्यवस्तापासून दुर अंतरावर सर्वे प्रकारची घाण 
स्हूणम मनुष्पांच व जनावराच मलमत्र व इतर सवं प्रकारचं 
घाण पाणी घरांपासन नळ धॅ'लन सनुष्य़वस्तांपासून दूर 
अहर,वर भेऊन त्या घाण पाण्याचा उपयोग करणें हा होय 
मनष्य रोगी असो वा निरोगी असो त्याच्या शरीरांतून 
बाहेर टाकले गेलेळे तवे प्रकारच द्रव व घन पदार्थ ह वस्ती- 
छवळ राहं दिल्यास खास शपायक्ारक हातात. तसच जना 
वरांचा मल व मत्र हा सनुष्यवस्तीजवळ राहू दिल्यास 
अपाय करतात. तच माऱ्यात अन्नाचे कण ।|क॒वा खर 
कटें पडून राहिलं तरी तेहि कुजून त्यापासून घाण सुटते. व 
त्या घाणीपासन नानाप्रकारचे राग उद्भवतात. या कर- 
ताच कोणतीहि घाण उःपन्न झाली का, ती. भोरांत टाकून 
छसच पाण्याबरोबर गांवाबाहेर वाहून जाहल अशा आकाराचे 
झिल'इदार नळ धालतात 

रोगभ य.-ऱज्याप्रमाण माणते व लनावरे यांच्या 
मळाच्या दुर्गेबांपासून रोग उद्भवतात तसेच सडका भाजीपाला 
किंबा कोणतेहि उ द्गेज्ज द्रव्य भिजत व सडत पडले म्हणजे 
अपायकारक होते. आणि झ्हणनच अश्या प्रकारची 


। गांवाबाहेर: वाहून नेली पाहिभे. बर सोंगितलेल्या. सब 


प्रकारच्या घाणी मनुष्यवस्तीलवळ राहु दिल्यास त्यापासून 
त्पादक जंत उत्त्पन्न होऊन व मनुष्याच्या र्कतांत सिनून 
व वाहून कॉलरा, सन्चिपातज्वर यांसारखे रोग उद्धवून अनु 
कूल परिस्थिति असली तर ते मोठय़ा प्रमाणांत वाढतात 
मनृष्य!च्या. शरीरांत अशा प्रकारच्या रोगजंतूंचा प्रवेश 
हवा, पाणी झिंवा अन्न यांच्या द्वारा होतो. चााणि म्हणूनच 
ही तिन्हो रोगबीजरराहित राखण्याचा प्रयत्न केला पाहिज. 
जीवनशापभीवर भ र.-“मनुष्याच्या शरारांत एक 
प्रकारची शरीरसरक्षक ञीवनशक्ति असह्यामुळें बऱ्याच पेळां 
अस. विष शरीरांत शिरले असतांहि तें वेगवेगळया रूपाने 
शरीराबाहेर प्रळाबरोबर काहून टाकले जाते. मनुष्य निरोगी 
दिसतो. परतु ही लीवनशाक्त कमी झाल्यावर: रोगबोजांचा 
जोर ज्ञास्ती अराल्यास त्याचा बाह्य पार्रणाम रोगरूपाने दिसं 
लागतो. उदाहरणार्थः-क्षतांत्रज्वर (टॉयफोइड) नांवाचा रोग 
ज्या सुक्ष्मजंतृपासुन उत्पन्न होतो ते अंतू धुळीबरोबर वाऱ्यांतून 
उडतात. व पाणी किंवा दध दृषित झरतात. अते दूषित 
पाणी (किंदा दूध प्याल्यात तो रोग होण्याचा संभव असतो. 
एरव्होच्या मोऱ्यांच्या पाण्यांत, घा्णांचे जितक प्रमाण असतें 
तितर्केच प्रमाण शोचकूप मोऱ्यांनां बोडण्यापासून स!घा- 
रणतः रद्वाते./कारण सह्या सात तोळे भार भळावरोवर दोन 
ते तीन ग्यालन म्हणजे सुमारे ८०० ते १२०० तोळे पाणी 
साधारणतः मोरॉट पडतें. ह्यावरूनच घाणीचे ॥माण शेकडा 


। एकापेक्षांहि कमी पडते 


शेतखान्यांपासन अपा य.-र्‍ापेवाच्या शेतखा- 
न्याच्या योगाने घराच्या नेवळच लदासवकाळ घाण रहाते.ब 
नमिदीचा खालपयत भाग दषित होतो. काणे पाधसाळ्यांत 
अश्या जमितीतृन झिरपून झालपासच्या विहिरीत जाणारे 
एणाहि दीषत होते. परंतु ज्या ठिक्राणी भंगी लोक रोज*.या- 
रोज शोचकपांतील मेला काढन नेतात, च गाड्यांतन गांवा 
बाहर नत!त त्याटकाणा हा मला बरच त[स [कवा क्ब्हां 
केव्हां द्िवसभर!ह २॥चकृपात पडून राहल्याने भावतालची 
हवा दषित होते व मनुष्यात बाधते 
फुशिंगचेपाय खा ने.-णाजर सेला वाहून नेणारी 
गटारे बांधली भ।णि त्यांत भरप्र पाणी सोडीत राहिलं ब 
शोचकपहि त्यांस नोडले तर शेदखार्न्यांत पडणारा मळ, हर 
बेळेस दोन-तीन श्यालन म्हणज १० ते १५ शर पाणी दूर 
वेळेला क्षोचपात्रांत टःक"्याची व्यवस्था असह्यामुळें लाग- 
लॉंच बाहून जातो. अशा रीतीनें कोणत्याहि मोरात किंवा घरांत 
मळमत्र थोडा वेळ न पडून राहेल तर हवा शुद्ध रहाते 
ग रा रे.--फ्कांह कांही ठिकाणा घाण पाणी लाण्यःच्या 
ज्या मो*्या असतात त्यांतच पावतताचे पाणी सोडण्याची 
व्यवस्था केलेली असते. परंतु असं करण्यास खर्च फार येतो. 
कारण आपल्या इकडे कर्वा कधी तासांत ए६ इंचापक्षा 


घाण राजच्या राज घरांच्या. आवारांतून काहून . टाकून | लास्तीहि पाऊ पहतो...आजे यामुळें उम्हाळ्यांत ेळा 


छद 


नेबढे पाणी धरकामास साधारणतः बापरताल तितके मोरी- 
तून वाहून जाणारे भोर्ढे पाणी त्या गटारांतून बहाह असळे 
तरी रस्त्याच्या दोन्ही बाबकडन बऱ्याच जतरावरून पाब- 
खार्चे पडलेलं पाणी बाहून येत जसेळ तर त्या रस्त्यांतीळ 
गटार फार मोठे करावें लागेळ. गटार फार मोज्य़ा नाका” 
राची बांधला असतां पवचहि फार येतो. ब॒ यामुळ अति- 
संपन्न शहर असल्यावांचून अशा गरारांचे खचे सहन कर- 
ग्याची शक्ति साधारणतः आपल्या इकडील शाहुरांत नसते. 
ब यासुळे घाण पाणी खाण्याचे लहान आकाराचे नळ किंवा 
शटार रस्त्याच्या खाळन वेगवेगळी करतात. जाणि रस्त्याच्या 
दोन्हां बाजूंस पाबसारचें पाणी बाहून नाण्यासाठीं वेगळी गटार 
बांधावी लागतात. आणि अर्स करणेच सापल्य[इकडे इष्ट 
आहे. ह्या दसऱ्या प्रकारांताहे चोकांच पाणी मोऱ्यांतून 
दाण पाण्याच्या गरारांत शिरतेंच. आणि म्हणन दर माणशी 
१५ ते २५ ग्याळन घाण पाणो दिवसांत वाहून नाइल नर्स 
धरतात. याखिरीभ दर माणशी कोलावर पडणारं काहा पाब 
सार्चे पागी चौकांतून मोरांत वाहून जाईल भर्श साधारणतः 
हिशोबांत धरतात. 
घाणपाणीजाण्याचे न ळ.-र्‍हृ घाण पाणी नाण्याचे 
न> जमिनांतून रश्त्याखाठून घालतात. व त्यांनां रल्त्याच्या 
दोन्ही बाजूंच्या घरांतीळ मोऱ्या नळांनी ,जोढतात. हे 
नळ २४ इंच ब्यासापर्यंतचे, झिल$ दिलेले, मार्ताचे, खूप 
झोराने दाबून तयार केलेळे असून चांगले पक्के भागळेळे 
व मनब्‌त असतात. आणि त्यांनां फार आंच देऊन व सांघे 
मिटवितेवेळीं वितळून त्यांस आंतूत बाहेरून झिलई चढेळ 
असं करतात. ह्या झिलईच्या योगानें नळांत पाणी बिलकुल 
मुरत नाही. आणि नळ वसवितांता ते सारखे एका उतारांत 
बसविल्यामुळं त्यांतून सवे प्रकारची घाण झटकन वाहून जाते 
व कोनेकोपरे नसल्यामुळे घाण कोठंहि चिकटून बसत नाही 
हृ नळ जमीनींत बसवितांना ज्याप्रमाणे सारखा उतार देतात 
त्याचप्रमाण ते एका सरळ रेषेत बसावतात. हेतु हा की,घाण 
पाणी वाहून जाण्याला कोणत्याहि प्रकारचा अडथळा होळ 
नये. हा. गटार जेव्हां दोन फुटांपेक्षा जास्ती व्यासाची 
करावयाची असतील त्यावेळी ती सिमट क्राक्रोटची 
अथवा विटांच्या कमानीची करतात. आणि त्यांच्या 
आंतल्या बाजस सिम्नेंटचं ्छस्टर करतात. कारण विटा 
उंबढय़ा राहिह्या असतां त्यांवर धाण पाण्याच्या योगाने 
छोणा लागून ऱ्या झक लागतात. त्यांचा भाकार बतुळाकृते 
किंबा दोघेवतुळाकृति, किंवा अंड्याच्या क्ञाकाराचा (म्हणजे 
बर डेंद व ज्याला निसुळतं वतुळ असा )शसतो. आणि त्यांनां 
इतका उतार दिलेला असता को, त्यांतून वाहणाऱ्या घाण 
पाण्याळा दर खेकदास १ ते ३ फूट इतका बेग यावा 
छोणि ज्यावेळी गटार शुवून दोकण्यालाठी ( फ्लीशग ) 
त्यांत एकदम हजार किंवा दोन हजार श्यालन पाणी सोड- 
ताठ त्यावेळीं तर॒ बरीळ बेग बाहून तो द्र ताशी ६ते७ 


महाराष्ट्रीय शानवोश. (सख; ३७२ 


( रुनहांळ 


मैल होहळ अशा बेताचा गटाराच्या तळात उतार दिळेला 
भलतो.ळांबच लांब असलेली गढारे खर्ब ठिकाणी धद्‌ असावी 
ळागतात. घझाणि या कारणाकरतां त्यांतील घाण ष विष 
हवी बागोआग उंच नळ ( व्हेटित्म्टर ) घाळूष बायु इवत 
सांडून देतात. असें केल्यामुळे गटारांतीळ बषायूज्या दाबाने 
थरजोडापार्श| ठेवलश्य़ा टरयाप (व्हणबे पाण्याने हमेष भरून 
राहणारा उलटा सापरफन ) मधून विषारी वायु छोकांच्या 
| घरांतून शिरत नाह. 
| बिडाचेनळ६मेंन हो छ.--र्‍ज्या ठिकाणी गढा” 
। रांतील किंवा नळांताछ पाण्याचा वेग फार वाढण्याचा सँ)ष 
। झसेल ( उदाहरणाथ उंच जमिर्नावरून येणारा नळ सखल 
जमिनींतील नळाला पोडर्णे अत्तेळ ) अश्या ठिकाणी मातीचे 
नळ न घालतां बिढांच नळ घाळतात. जेथ मेथे बेगबेगळ्या 
. बाजुंकडून येगारे नळ एके ठिकाणीं नमत असतीळ, तथ 
| तेर्थे म्य नळ १ ते ३ इंच खाळां ठेवतात. अक्ष नळ बस 
: वितांना किंबा गटारे चांधतांना ज्या ज्या ठिकार्गी नळाची 
कवा गटारांची मध्येरषर्ची दिशा बदलते अश्या टिका 
मनुष्याळा खाली उतरण्यासाठी चोकोनी स्यानह्ोळ सिर्मेट 
| चुन्याचे बांघून घेऊन वर्रांल बाजस १॥ फूट व्याध 
| वाटोळे तोंड ठेवतात. व त्याला बिढार्चे झांकण वरून 
न्ाणाऱ्या गाज्याघोड्यांच्य़ा वदैळीनें न खत्तेळक व न ठु८€ 
इतक्या मनजतार्चें ब्तवितात. भशाच प्रकारचें म्यातह!७ 
ने्थे अर्थे नळांत वळण लेल अशा ठिकाणी किंवा दोन 
नळांचा सांधा होत आर. .>. तेथे बांधतात. तर्सच सरळ 
श्षाणारा नळ फार लांबपईत असला तर वेळ पडल्यास जळ 
। स्त्रच्छ करतां यावा म्हणनहि अशी भोके जागोजाग ठेवतात” 
नळांतील विषारी बा यु.--हे नळ किंवा गटार 
एवढी मोठीं असावींत काँ, त्यांतून एरव्हरींच्या दिवसांत 
नास्तीत जास्ती येणार पाणी बाहांत अततां त अर्ध्यापिक्षां 
क्यास्ती ( म्हणजे खाळच्या अघेवतुळाइतक ) चठतां कामा 
नये एवढे मोठे नळ अलावेत. अशा गटारांतून १'ईत 
येणारे घाण पाणी सुमारे २४ तासप्येत साधारणतः ६ णत 
नाहो. ह्याच्यापेक्षां बास्ती तळ राहिल्यास मात्र दुगीधि मते 
त्यांतून विपारी वायु, पाणी सडण्याच्या किंवा कुज्ञण्य,च्या 
योगाने त्यांतून निघू ळागतात. ह्याकरतां त्यांत पडलेली १ 
प्रकारची घाण २४ तासांच्या आंत सवे वाहून नाईल ड्शोॉ 
डय्नरवस्था करतात, अशा नळांतून वाढून जाणार वाशी 
सकाळपासन दुपारपर्यंत ळोकांच्या झांधोळी ध घणी वगर 
होत असल्यामुळें भासती वहात असते भाणि दिशषतः उर्पर 
रात्रांच्या प्रहरी पाण्याचा बापर फारच कमी असह्य!” 
सगळ्यांत बम प्रत।ह त्यांतून बहत असतो. अशा नळांना 
शेतखाने भोडलेळ असल्यास सक्ताळच्या प्रहरी तीहि ६४ 
घाण आणि दर वेळेस दोन ते तीन ग्पाळन टाकळेळें पारी 
ह्यामुळे नळातून वाहणारा प्रवाद सकाळी नक वजिपर्यरत 
बास्तांत बास्ती असतो. आणि तो साधारण प्रबाहार्च्यी 


निद॒!न दुष्पट तरी असतो. आणि अला दुष्पर प्रत्राहच 
नळार्षे आकारमान ठरवितांना षेतात. नळ वाजर्पापेक्षां फार 
मोठ्या आकाराचे घातळे तर ते साफ रहात नाहींत. सासाठी 
नळ एवक््वाच आकाराचे अध्तावे को, त्यांतूर पादतार्चे 
थॉर्डे पाणी (चौांताल) वाहात भसतांना त दोनतृतीयांशा 
पर्यंतच भरू र वहांधे अशा वेताचे नळ ठेवतात. हे नळ 
साधार गतः ६ इंचापेक्षा कमी कधीहि असूं नरोत. आणि घर- 
नो घंगैरे साळे ४ इंच व्यासाच्या नळाचे करावे. घाण 
पाणी वाहून जाण्याचे, थोड्या लांबीचे घरांत] नळ रे इच 
व्यासाचे असठे तरो चालतात. परंतु नेथ शेतब्नाने वगेरे 
बोडावयाचे ॥हसतील तेर्थे ते ४ इचांपेक्षां रामी नसावे 


शहरच्याभा बीवस्तीवरूनभंदराज.-7जशा 
ळांतन किंवा गटारांतन किती घाण पाणी वाहून न्यावे 
लागेल याचा अंदाज करतांना शहराची जितक) वस्ती अस्तल 
किंवा शहराची एकसारखी वाढ होत असल्या २५ वेष. 
गतर त्याची किती वस्ती होईल याचा कयास '5रून आणि 
दर माणशी अमक ग्यालन पाणी झहारात्र त्रापरल ज्ञाहूल 
1ज) अदमास करून त्यावरून एकंदर दिवत्तांत पाणी 
झिती वाहून ७|ईल हे काढतात आणि ह्री पाण्याच्या 
तिप्यट किंवा चौपट पाणी पावताच्या वेळी चाकांतून वमर 
मोः्प्रांतून षाहात येऊन या गटारांतून न्याव लागल अतताई 
हिशेब करतात. 
वाषरण्याच्यापाण्यावरूनगटारांच आ का- 
र भा न.--अशा प्रकारचे नळ घालण्याची खावशयकता, 
नेव्हां गांबांत नळाचे पाणी आणले असेळ त्यावेळांच अति- 
शाय भासूं लागते. कांही लोक भरी विहिरीचं पाणी वापरतात 
तरी नळाचे र्जे पाणी गांवांत माणललळे अतत त॑ द्र माणशी 
१८ ऱहपालन ते २० ग्यालन किंवा ३० ग्यालन अशा प्रभा” 
्णांतच ते गांवांत थत अपसर्ते. आणि ते सत्रे पाणी मोऱ्यांच्या 
वाहे अश्या गटार!त किंवा नळांत येऊन पडग[र असं इशा 


बांत घरतात. भसला का, द्र माणशा जर २ अहोरात्रांत 


मिळून २४ ग्यालन पाणी वापरले जात अतेळ तर त्यांपॅकां 
सुमारे १२ श्याटन ८ तासांत व राहिलेले १२ ग्यालन 
बाकीषट्य़ा १६ तार्सांत अश्च साधारणतः वापरलं जाते. आण 
गर!र[च। नळ केवढा पाहिजे त्याचा हिशोब करतांना ८ 
ताहांत १३ ग्यारान म्हणजे दर साणशी दर तार्तात १॥ 
भयाळून पाणी बाहून जाईल अवे हिशोबांत घरतात. 
लळांनांडता र दे णे.-या घाण पाण्याऱ्या नळांना 
(841 गटारांनां रळोप किंबा उतार देगे तो लहान नळ असलां 
उतार जझाल्ती द्याघा लागतो. व नळांचा व्याप नसजसा 
वाढेल ततला कमी उतार दिला तरी पुरतो. नळांतून गाळ 
बसूं नये म्हणून ९ ने ९ इंच ड्य़ाताच्या नळांतूत दर सेके- 
दास ३ फूट यापेक्षां वेग कमी असं नये. भाणिं १२ त २४ 
हव त्र्याताच्या नठांतून दर सेकंदात २९॥ फुटांपेक्षा बेन 


मदाराष्ट्रींव शानकोश. (ल ) २७१ 


स्थापत्यशास्त्र 


कम्नी असू नये. याच्यापेक्षा मोठ्या गटारांतून..दर सकदास 
२ फुटांपेक्षा वेग कमी असे नये. ब याहाइशाबाने पाहता ४ 
इचा नळास त १ फूट; ६ इंची. नळास ७० फुटांत 
१ फट; आणि ५ इंची नळ[स;१३० फुटांत १ फूट; व १२ 
इंची नळास २९५ फुटांत १ फूट आणि २४ ईची नळास 
८२० फुटांत १ कूट आणि यापेक्षांमोठ्या गटारांनां १२५० 
फुटांस १ फूट इतका स्लोप दिला. पाहिजे. १९ इंचांपासून 
४५ इंचांपर्यंतच्या गटारांनां ६०० फुटांत १ फुटाचा उतार 
दिहेला बरा. कारण पाणी थोड वाहात असल तरह अशाने 
बराच वेग येऊं शकतो. वर सांग्ितळेळे पाण्याचे. वेग म्हणजे 
मध्यम वेग समजावयाचे. परंतु वाद्दात्या. .पार्ण्यांत बरच्या 
बाश जास्ती वेग आणि तळच्य़ा पाण्यास. घषेणामुळे कमी 
वेग असतो. आणि हा तळाजवळचा- दर्मातकमी वेग-का, 
ज्यांच्या योभारने गटाराच्या तळावर बसलेला किंवा बसणारा 
गाळ वाहून जावय!चा तो वेग मध्यम वेगाच्या तुमारे 
पाऊणपट असतो. 


तळाचा वे ग.-र्‍मोठाल्या गरारांतून- छा तळाचा बेग 
दर सेकंदास २ फुटांपेक्षा कमी असतां उपयोगी नाहीं ब 
तळाजवेळचा वेग २ फट असला तर व मोरीचा एकतृतीयांश 
भाग भरून वहात असला तर मध्यम वेग,२॥ फुटांचा व 
गटार अर्धे भरून वहात असलं तर २॥ फूट आणि दोन- 
ततीयांश भरून.वहात असे तर हा! मध्यम वेग दर सेक- 
दास ३ फूट होतो. या बाबतींत हें लक्षांत ठेवलं पाहजे का, 
जेव्हां गटार धुण्यासाठी एकदम पाणी सोडतात, निदान 
त्यावेळीं तरी गठारांतील तवे गाळ धुवून गेला पाहजे 
इतका स्लोप किंवा उतार गटाराच्या नळांनां दिला 
पाहेजे. असे स्लोप म्हटले.म्हणजञे ८ इंची नळाळा १५५ 
फुटांत १ फूट; ९ इची नळ!ला ६०० फुटांत १ फूट; १८ 
इंचो नळास ८०० फुटांत १ फूट आणि २१ इंची नळास 
१००० फुटांत १ फूट असे स्लोप दिले पाहिजेत. यापेक्षां 
कमी उतार असतां उपयोगी गाही. ज्याप्रमाणें कमी स्लोप 
उपयोगी नाही त्याचप्रमाणे फारं स्लोपाहे देतां कामा नये. 
कारण साधारणतः नळांतन 1७वा गटारांतन वाहणाऱ्या 
पाण्याचा वेग दर सेकंदात ४ ते ४॥ फुटांपेक्षा नास्ती असू 
नथे व तो बेग ६ फुटांचा झाल्यास तो नळ किंवा गटार झिज- 
वन टाकतो. आणि म्हृणन झिलई दिलेल मातीचे नळ 
(स्टोनवेअंरे) वापरणें असतील तेव्हां ६ फुटांपेक्षा लार 
वेग केव्हांहि होतां कामा नये. घरजोडाच्या नळातून पाणी 
फार थोड़ वाहात असल्यामुळ त्यांनां द्र सेकंदास २ फुटांळू 
पेक्षांहि जासी वेग, त्या नळ्या भध्या भरून जात असतां 
यावा इतका स्लोप दिळा 'शाइज नव्हाँ. नळ अधे 
भरून किंबा पुरे भरून वाहात. असतील तेव्हा. कोणत्या 
आकाराच्या नळाष्ठा 'किंती स्लोप दिला असतां दर सेकदास 
किती फुटांचा वेग येईल:तें पुढें दिल आहे. 


महाराष्ट्रीय क्षानकोडा. ( ख ) ४७४ 


( सिंमट काम ) 


शह्थयापत्यशात 

नन्ाार-मसनाामंममामूानापकाान्ा्ककडव4 4 >>>>>5>>>>>>-च््ा 
न्यास : दर सेकंदास स्लोप (फूट ) संयोजक द्रव्य उपयोगी पडत नाही. चुन्यावर फार त्वारिते 
ईच  टटटटपपणापपाटएशश0ण0?0 परिणाम होतो, आणि तो झरू लागतो. सिव्वेटवर मात्र 
र्‌ २॥ ३ डं षु ६ कोशत्याहि प्रकारचा परिणाम होत नाहो. सिमॅटमध्ये चिकण 
। मातीचा भाग सुमारे ३५ टक्के किंवा थोडा जास्तीच आणि 
येल ७... ३० - र 1 | चुन्याचा भाग सुमार ६१ टक्के किंवा थोडा कमी असावा 
: नी: यकी). विक: न $  ' लागतो. आणि हे मिश्रण साघारणतः वितळण्य़राप्च्या बेताला 
तत... का काक ळा येइल इतकी त्याला आंच देऊन नंतर ते दळून त्याची पूढ 
५ २९६ १९० १३० ७६ ४ रेरे | केलडो असते व त्यांत पाणी घाळून ते बापरलें की, त्याची 
१२ ४६० २९६ २०५ ११५ ४५ परे पगयेकोतर: ातायतिक शिया रोज. आत “बार 
१५ ६४० ४१५ २१९० १६० १ ७५ ञ्३ | लॉफ लाईम * नाबोवे झ्युक्त साधे शि की > घाणीत 
१€ ८ड० ९५४० रे७५ २१० १३५ १५ । असणाऱ्या अंसिडाचा हिवा अम्लाचा त्यावर कांहींहि 

२४ १२५० ८२९० (५७० ३२५ २०५ १ ४ण 


सायफन प द्ध ति.ण्ज्या ठिकाणी नळांनां पाहिजे 
तितका म्हणजे निदान १ सेकंदास ३ फुट इतका तरी वेग 
येण्याजोगा उतार किंवा स्लोप देतां येत नसेछ त्या ठिकाणी, 
नळ जेथून सुरू होतो त्यांच्या वरील बाजुत गटार धुण्याचा 
होद ( फ़ाशग सौस्टने ) बांधतात. आणे तो सतत भरत 
-रह्ांबा म्हणून पाण्याची नळी त्यांत सोडतात आणि तो 
अमुक उंचीपर्यंत भरला अततां त्यांतळे लवे पाणी साय 
कन पाईप ( वासुदेवपेल्य़ातारखी नळी ) याच्या योगाने तो 
होद एक्दम रिकामा होईल अशी व्यवस्था करतात. अंसं 
कुल म्हृणजे जितक्या वेळां दिवत्तांतून तो होद भरेल तितक्या! 
देळां तो होद एकंदूम रिचवला जाऊन गटाराचा नळ 
तितक्या घेळां साफ धुतला बाईल. दा होद दिवतांतून किती 
वेळां भरेल ह त्या होद!ची लांठदण किती ग्यालनची आगे 
आंत दाहःजाऱ्या पांण्याच्या नळीचा व्यात किती यावर 
अवलंबून राहाते. 


घाणपा णीशेतांचांदे ण्या ची यो ज्ञ ना.--वर 
सांगितल्याप्रमार्णे घाण पाण्याच्या नळांनां किंवा गटरांनां 
कार उतार किंवा स्लोप द्यावा लागत असल्यामुळें शहर 
मोठ किवा लांबच लांब पसरलेले असेल तर शेवटच्या 
गटारांची खोली २० ते २५ फूट देखोल होते. आणे 
हृतक्या खोलीवर वाहाणारं घाण पाणो शेतेला देण्यासाठी 
गटाराच्या शेवटी बांधलेल्या मोठ्या होदांतून तें पंपाच्या 
योगाने शेताच्या पृष्ठभागाच्या वरपयेत चढवून लांबच लांब 
नळ घाढून किंवा पक्की पाटवगे बांधून त्यांतून शेतांना 
देतात. हे पंप जितके साथे अततोल ज्याण त्यास व्होहव्ह किंवा 
पडदे कमी अतततील तितके चांगले, कारण ह्या घाण पाण्यांत 
रेती किंवा विटकराची पूढ वगेरे चरचरीत परमाण असलेले 
पदार्थ झहल्यामुळें पंपाच्या दड्ट्यांनां व सिळेंडरांनां ह्भेप 
चरे पडत!त आणि त्यांतून पाणी झिरपू लागतं. 
गरारकार्मात शिमेंटची आव्यक हा. 
गरारांच्या काह्तांत लेथ घाण पाण्याचा संपक येण्यं 
संभव असेळ अज्ञा ठिकाणी पोडेलंढ त्तिमेटखरीज को ह 
णितहि 


अंमल चाळत नाहां. कामावर सिमेंट वापरतांना त्यांत स्वच्छ 
घुतढेली रेती. तिमेटाइतदी किडा त्याच्या दुप्पट पर्यंत 
वापरली तरी हृरकत नाहो. १ भाग शसिमेंटांत १ भाग रेती 
घालली तर त्यांचे मिश्रण १॥ भाग होर्त. त्याणि २ भाग 
रेतांत १ भाग तिमेंट घातले तर २॥ भाग, आणि ३ भाग 
रेतांत 4 भाग तिनंट घातळे तर ते. शिश्रण ३ भाग होत. 
झिलईच्या नळाचे सांधे करतांना त्यांत ५॥ भाग सिम 
घेऊन त्यांत ३ भाग स्वच्छ पाणी घःलुन केलेल दाट मिश्रण 
नळांच्या सांध्यांत शोते असतां सांधे फार चांगल मजबुत 
होतात. तिमेंटकांक्रोट करणें झाल्य़ात १ भाग लिमेट, * 
भाग रेती व ड भाग खडी घतह्यात मजवृत कांक्रट हार्त. 
पायासाठी वगेरे १ भाग सिमेंट, ३ भाग रेती आणि ६ भागि 
खडी घातली त्री चालते. कांक्रीट टाकल्याबरोबर ५-१” 
मिनिटप्थतच ठोकारवे. नंटर ठोकू नये. १०० घनफूट सि ८ 
कांक्ीर करण्यात १५ ते ३० शेर म्हणजे ९॥ ऐ ५ घनफूट 
ग्यालन पाणी पुरं होत. ननास्दी पाणी घालूं नये. 
लोखंडीला ळ्य़ा.--अलोकडे तिमेंटळांक्रःटला नात्ती 
मजबुती आणण्यासाठी त्यांत तारांनी बांधलेल्या सळ्या 
किंदा लोखंडी ज.ळ्या ( एक्सप्यांडेड मटल ) घ'लून अशा 
कांक्रीटचे लांब लांब नळ तयार करतात. आणि जव्हा मोठ्या 
मोर्‍्या बांधर्ण असेल त्यावेळांहि त्या भश्ाच प्रकार'च्या 
( राईन फोस्डे ) लिर्मेट कांक्रोटच्या करतात. असे तिर2 
कांक्नोट करतेवेळी त्यांत घालावयाच्या सळया किंवा लोखंडी 
जाळ्य़ा वगैरे अगदी स्वच्छ करून-म्हणजे गज किंवा तींबेरा 
चढलेला असल्यास खरडून टाकून-त्या सवे लोखंडी कामाला 
दाट सिमेंटाचा हात द्यावा, पण बेलतेल किंवा ओला रग 
कर्घाहि लावूं नये. आणि अश्ना लोखंडी सळया किंबा कांबी 
बहार्ल बनविण्यासाठी उपयोगांत भाणल्या असतील तर त्यांवर 
निदान १ इंच जञाडारचे लिसेंट काँक्रीटचे आवरण भस€ 
पाहिजे. आणि इतर ठिकाणीं हो लाडी निदान अधो ६ई€ 
तरी असली पाहिजे. हे कांक्रीट अ'णि सळया किंवा जाळ्या 
यांचं उत्तम संघद्दन व्हावे यासाठी त्याच्या भोवती कांक्रीट 
, घालुन ठोकतांना ३ इंचांपेक्षा जास्ती थर करूं नयेत. शिमॅ2 
' कांक्रीटच्या कामानी करतांना त्यांच्या खालचे कलबूत निदा 


(नळ ) 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोष. (स ) २७५ 


ख्थापस्थरास्त 


४0 यका स्स ककयसायणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणण१00---"ी२0ी२१फ?ॅ१कॅ१कर्शि 


२४ दिवसपर्यंत तरी राहू द्यावे. परतु बढाळ कवा खामिनी 

ह्यांच्या खालधे कलबत १४ दिवसांनीं काढलें तरी चालत 
झिलहेवदिळेले न ळ.-ऱदे वापरणे ते अगदी पक्के 

भाजळेळे आणि निठाची झिलटे चढविलेळे असावे. आणि 


त्या नळाची जाडी त्यांच्या न्यासाच्या निदान दशांशाइतका । 


तरी अतली पाने. आणि पाण्यानें भरून त्यावर दर 
चीरस ईंवास सुमार १3 पीड म्हणजेच २५ फूट पाण्याइतका 
दाब त्यावर घातला अशतां त्या नळांतून पाणी क्षिरपतां 
छामा नये, ह्यापेक्षाद्वि जास्ती मजबुताचे म्हणजे ५० फूट 
पाण्याच्य! दाबारनाहि न क्षिरपणारे नळ २४ इंग व्यासापेक्षां 
"जास्ती व्यासाचे मिळत नाहांत. क्षाणि हे डर १५ फुटांपेक्षा 
नार्यी खोलीवर फिंगर मऊ जभिबीत घालावयाचे असतील 
तर त्यांच्या भोवती कांक्रीटर्धे आवरण घालतात. हे नळ 
३ इंब व्यासाचे असले तर अधे इंच, ४ ईची असल्यास 
5 दंव, ६ इंची असल्यात पाऊण इंच, ९ इंदी असल्यास 
१ इंच, १२ इंपी' असल्यास १८३च व १५ इची असल्यास 
१॥ इंच, १८ इंची असल्यास १३ इंच जाडीचे साधारणतः 
करतात. बहुतेक कारखानदार ९ इंडांपेक्षां बाह्ती व्य़ालाचे 
नळ त्यांच्या &य़ासाच्या एकद्नांश ते एकद्ट'इशांश इतक्या 
न्नाडाये करतात. हे नळ बहुधां २। फूट लारबांचे अत्ततात, 
आणि साध्य़ाचे ३ ईंच वजा. जातां त्यांची लांबी २ फूटच 
भरते. ९ इंचांपेक्षां मोठ्या व्यासाचे नळ २॥ ते ३ फूट 


लांबीचे कापत करतात. ह्या नळांनां त्यांच्याच व्याताडे वा 
त्यापेक्षां कमी व्यासाचे नळ जडण्यासा्ठी इच्छित भाका- 
राचे ओतलेळे जोडनळच आयते ।6ळतात. 

झले नळ अग्रेबघुळाळञांत महगने उन्हळासारखे किंवा 


बांक असळेले अथव एका तोंडाला भोठा व्याल ब दुसर्‍या 
तोंडाला लहान व्यास अतलेले किंवा सायफनच्या आळाराचे 
आणि दुसरेहि नेगवेगळ्या आकाराचे मिळतात व म्हणून 
घेगेगळय़रा दिशःकटड्टून येणारे नळ जडण्य़ासाठां हे 
नळ कधींहि कापावे लागन नः आगे ते क्ापेहि नाहात. 
- कारण सांधा आंतल्परा बाजूला खडवडांत झ.ल्यास 
घाण चिकटून राहण्याचा आणि वाह्यात्या पण्याला राध 
होण्याचा संभव असतो. अशा नळांचे सांधे करतांना ते 
सिमेंटाचेच केळे पाहिजेत,मातांचे कधीहि करुं नयेत. हृ तांधे 
करांना सांध्य़ांत पाहिल्याने डांबर लावलेल्या तागाच्या 
दोरीचे ३-४ आटे बतावेतात. हेतु ह्वा कां, नतर अ'तळल 
दाट शिर्मेटातीळ पाणी क्षिरप्र साध्य़ातून नळात नाऊ न|. 
तागाच्या दोरीच्या बाहेरचा सर्वे पोडळ भाग शुद्ध 'तिमटान 
॥झिंवा तिमॅट १ भाग व रेती १ भांग यांच्या सिश्रणान 
भरून काहूस सांध्याच्या बाहेरील बाजल सुमारे ४५ अंशांचा 
कोन होईल अल्या रीतीने तांधा पुरा करतात. ह सांधे 
भरतांना नळाच्या आंतल्या बाजत सिसेंट वाहून न जाईल 
अश्ावहूळ खबरदारी घेतली पाहिजे यांचे सांधे इतके चांगले 
झाळे अतलळें पाहिजेत का, त्यातून एक मैल डांबीच्या 


। 
| 
अत्ततील तेव्हां इतका खोळ च्र न घेतां तळाशी झाडवा 


। नळांतून दर मिनेटास एक घनफुटापेक्षां ज्ञास्ती झिरपा 
। असतां कामा नये. ज्या ठिकाणी असे नळ दलदलीच्या 

[गतन घालावयाचे असतील त्या ठिकाणी ठे बिडाचे घाळा- 
बेत.असे नळ जमिनीत बसांबितांना अगदां सरळ रेषेत आणि 
एकसारखा उतार देऊन वसवितात. हे नळ घालण्यासाठी 
छांबच लांब चर ख्रोलपर्यंत करावे लागतात. आणि घरांच्या 
बाज ढांसळन खाली पड नय्रेत म्हणून दोन्हो बाजळा फळ्या 
आडव्या व उभ्या बसवन आडवे ठेपे द्यावे लागतात 
या चराची झंदी मनुष्याला नळ बसवितांना चरांत चाम 
करण्याइतकी ठेवली पाहभे. अस्ते चर १६ फुटां- 
पेक्षां म्हणजे सुमारे ३ माणतांच्या उंचीपेक्षा जास्ती 


घळ कथा कर्थी पाडतात. परंतु असे धळ पाढर्णे बहुत- 
करून इष्ट नतत. कारण त्यांतू? बसविलेळे नळ सरळ रेषेत 
आणि एकाच स्लोपांत बरोबर बसळे भाहेत किंबा नाही ह॑ 
पाहण्यास अवघड पडत. चरांतून बलविलेल्या उभ्या 
फळ्या बहुतकरून १॥ पासून ३ इंच पर्यंत जाडीच्या आणि 
९ दंच रुंदांच्या आणि ६ ते १२ फूट लांबीच्या ठेवतात. 
आणि जमीन वाइट असल्यास आडव्या! फळ्या ९>३ इच 
मापाच्या आणि ठेपे चौरत किंवा वाटोळ्या गंडेऱ्यांचे 
देतात. चर खणतांना ते नळ ज्या लेव्हलला बघबावयाचे 
असतील तितक्ष्या खोलोचेच खणावे, जास्ती खणे नये. 
कारण जास्ती खणल्य़ास मातीने फिरून भरावे लागतात. 
आणि अशा मातीवर नळ बसतबिळे असतां ते मागाहून 
खचतात, किंबा ते खचू नयेत म्हणून नळांच्या खाली 
ळांझीट करून त्यावर ते बततवाबे लागतात. ढांक्रीट करणे 
ते साथारण मजबूत जमीन झसल्यास ४ इंच जार्डाचे 
करतात, आगि जमीन मऊ किंवा पोकळ असल्यास ६ 
इंच जाडीचे आणि नळाचा आंतील व्यास असेल त्याच्य़ा 
पेक्षां १ फूट जास्ती सर्दाचें काक्रोट करतात. आणि त्याचा 
माथा नळाच्या सध्यरेषेच्या उंचीला नेऊन मिळवितात. 
हे नळ बसवितांना इतक्या खोलीवर ते बसविले पादिजेत 
कां घरांतील सरदे मोऱ्यांचे पाणी त्यांत .सहज रातांनें वाहून 
ज्ञावे. ज्पा रस्त्य़ाखालन जस्त नळ घालावयाचे असताळ 
य़ा रस्त्यावरून गाड्यांची वरं रहदारी असेल तर नळांचा 
म था रस्त्याच्या खाली ५ फुटांपेक्षा कमी खोलीवर असता 
उपयोगी लाह. पायरस्त्याखाळून घाणप,ण्याचे नळ नेणें 
झाल्यात २ फुटापेक्षा जास्ती खोलीवर बसविले पाहिभेत. 
नळांतन पाणो ज्या बाजस वाहात असेल त्याच्या उलर 
दिशेस म्हणजे खाळून वर नळ वसवीत आणतात. कोण- 
त्याहि नळाचा सांधा पुरा बसविल्यावर आंत सिमेंट वाहून 
आलल असठ्यास तं काणत्य़ाह राताने आळण्यापर्वी 
काहून टाकळे पाहिजे. नळाच्या सांध्यांतोल सिसेर चांगलं 
आळुन कठिण झालं झा, लागलांचे शेवटच्या नळाच्या तोडास 
एक बांक वर उभे नळ बसवून पाणी५ फुरांपर्यंत चढेळ अस 


१४) 


शथापत्यशांख् 


भह्ाराट्रीय शानवक्ोश. (स ) ३७६ 


(नळ ) 


ळ््््त्ट्््त्््ट्ट्त्त्त््त्ट््ल््ल््ट््ट्ट्ट्् ट्रस्ट ््् _ ््््््््््लड्ज्र 


कराबें. आणि वसविलेळा नळाचा सवे भाग पाण्याने भरून 
काढावा. या ५ फूट उंचीच्या पाण्याच्या दाबानें कोणत्याहि 
सांष्यातून पाणी क्षिरपून बाहेर निघाले नाहां तर नळांचे तांधे 
चांगले बसळे अंत समजावे. यदाकदाचित एखाद्या तांध्यां- 
तून पाणी क्िरपू ळांगळे तर तो सांधा ।केरून घट्ट करावा. 
किंवा अज्ञा झिरपणाऱ्या भागाभोंबती कांक्रींटचें भावरण 
करावे. अशा रीतीने नळ तपासह्यानतर चर, पहिल्यान 
बारीक मातीने आणि नंतर जञाडी माता सहा सहा इचांचे 
थर घाळून व ठोकून बर जमी नापर्थंत भरून काढावे. मात्र 
नळाच्यावर ९ फूट भराव होईतोपर्थत ठोकू नथे. नाहा. तर 
नळाचे सांधे हृद्रून गळावयासत ळागतील. २ फुटांवरील 
माश्र सव थर नीट ठोकून बसवावे. भजा माती भरतांना 
पाणी टाकून ठोकलं असतां मागुन मातीचा भराव खचत 
नाहा.चर भरत आल्यावर शेवटी पुष्कळ पाणी चरांत सोडलं 
तर आंद राहिलली सभ पोकळ नागा नीट रीतांनें भरून 
येते. ब नेतरच्या पावसाळ्यांत नमीन खचून खड्डे पडत 
नाहांत.नेव्हां म्यानहोलाच्या ( निरराक्षणाथे प्रवेशासाठी वांध- 
लेल्या कुंड्या ) भिंतीतून किंवा कॉणत्य॥हे बांधकामांतून 
नळ घालावयाचे असतील तेव्हां ते नळ घातल्यावर त्यांच्या 
बरीळ ब!जस वारीकशी कमान बांधतात. हेतु ह्या की, वर 
येणारा सवे डोज! त्या कमानीर्नच झेलावा. खालच्या नळावर 
येऊं नये. 

पक्के स्टोनवेयर(माती यंत्रलाह्याय्यानं दाबून, व पक्के 
भाजून भआाणि झिलड देऊन दगडासारखे कठिण बनविलेले 
नळ ).--हे नळहि कधी कधी फुटतात. याची कारणें 
(५) खडकावरून नळ बसवितांना खडकांत खोबण पाढून 
नळाचे साकेट ( जञाश्‍्त व्यासाचं तोंड ) खडकांत खोबण न 
करतां बसाविळ॑ तर साकेटःखरीजचा प्रत्येक नळाचा १॥॥ 
फूट लांबीचा भाग भधांत्री रहातो. साकेटें माच खडका- 
वर टेकलेली असतात व वरून येणाऱ्या भाराच्या योगार्न 
फुटतात. अहा ठिकाणी खडकावर रेती किंवा मार्ताचा थर 
करून त्यावर नळ सारखे बसतील असें करावे. (२) मऊ 
किंवा भुसभुशांत नमिनींत नळ घातले असतां भार कमी 
जास्ती पडह्यासुळ ते फुटण्याचा फार क्षभव असतो आणि 
म्हणूनच ते अश्या ठिकाणी कछांक्रोटांत बलवावे. (३) नळ 
कार खोलीवर बसाबेलेल असल्यात आणि त्यामुळें त्यांच्या. 
वर वरील नमिनीचा भार फार येतो अक्या ठिकाणी नळांच्या 
सभोवार कांक्रीटचा निदान तहा इंच जाडीचा तरी थर 
देतात. अक्ष कांक्नोट घातलें नाहीं तर दावानें नळ मध्येंच 
फुटण्याचा संभव असतो. आणि म्हणुनच नळ बसविल्या- 
बरोबर आणि नतराहि नळांतांळ पाणी नाण्याचा मागी ख्रगदी! 
क्वाफ आहे की राही हे पाहाण्यासाठी म्य़ानहोल किंवा 
निराक्षणाथे कुंड्या बांघतात. अज्ञा फुड्यांत उतरून नळ्या 
बराबर साफ आहेत किंवा नाही हे पाहतां येत. नळ अगदी 
सरळ रेषेल आणि सारख्य! स्लोपांत अथवा उतारांत बस- | 


विटेले असल्यामुळें नळाच्या एका तोंडाच्या मधोमध पेट- 
बिलेलळी मेणवत्ती धरळी असतां दुसऱ्या म्यानहोलाच्या 
तळांतून नळांतून येणार मेब ताचा प्रकाश दिस । पाहिणे. 
(४) हे नळ बसवितातांना तळाचा प्रत्येक तुकडा नीट 
तपासून किंत्रा ठोकून पाहिह्प्रावांचून बत्तविला तर तडा 
गेलेल्प़ाव( भार आला अत फुटण्याचा शैमव असतो. 
नळनतधाहाण्याचांहा रणे -<ह घाण पाण्याचे नळ 
का कधा वाटोनासे होतात, ह्याची कारणे: १ )नळाला बर 
पुरेक्त स्लोप दिलेळा नल्ला तर आंतून वाटाणाऱ्या पाण्याचा 
बेग फार कुमो असल्यापुळें त्यांतून वाहून नाणारी माती, 
रेती [$वा कागद, िघुक तगर नळांत बागोज!ग सांचून 
राहतात आणे अर्से होतां द्वोतां नळाळा तुंबारा बता. 
(२) ळर्घा क्षा नळाच्या त्तांध्यांतून व:व[ नळ फ्रॅटळा अत- 
ह्यास त्या्या चिरेतून पाणी झिरपून मळांबाहर नार्वे. 
आणि यामुळाहे गाळ वाहून जाण्यास जितके पाणी पाध्जि 
तितर्के पाणी न मिळाल्यामु& गाळ सांडून राहतो व ठुबारा! 
बसतो. (३) जेथें वेगःगळ्या दिशांनी येणाऱ्या नळांचे 
सांधे ।केंवा बक बरोबर करून गुर्प़र नळाला मिळविले 
नसतीळ अशा ठिकाणी वेग कही. झाल्यामुळे गाळ 
सांचून राहतो व त्यारळाहि तुंबारा वततो. (४ ) अशा 
नळांत पाणो किडा पार्‍्याने सहूत वाढूब जाणाऱ्या बारीव' 
अन्नकगांशिवाय कोण हि तेतुझय पह्वार्थ, जसे--चिंध्या, 
किंवा कागद व काड्या, पान वगेरे--.अश्या नळांत बिळकूल 
ज्नातां उपत्रोगी नाह. असे पदार्थ थोड्याहि गशमाणांद 
गेळे तरीहि नळाला तुंबारा बतती. (५) कर्धा कधी 
एखाद! नळ फुटू! त्याचे तुकडे व वरीळ माती 
नळांत पडून त्यानोंड॑ नळाला तुंबा(! बसतो. चांगल्या 
रीतीर्ने बरूविडेल्या नळालाहि क| कथा तुंबारा बसतो. 
असा नळांत. बसळेला तुंबरारा ढ'यास बघेगवेगळ्या 
प्रकार्या हत्यारांचा उपयोग करतात. अश्या दृत्यारांच्या 
पुढच्या बाला फिरणारे--चाक पुली किंवा दुसऱ्या 
कोणत्याहि तऱ्हेची -फळ असन अर्ते फळ नळांत डकल- 
ण्यासाठी बांबूचे (रवा वेताचे, दोन्हीं तोंडांस स्क्रू पाडलेले 
३ ते ४ फूट लांबांचे तुकडे म्यानहदलांतून एकेक उतरवून 
आणि ते असजसे नळांत ज्ञातील तरूतसे जास्ती तुकडे, 
त्यांचे स्क्रू एकमेकांछ जोडून २०८ कूट लांबीपर्यंतहि नळ 
साफ करतां ग्रेतो. नळ फुटून तुंबारा बतलेला ्रसह्यास असे 
फुटके नळ वाढून टाकून नवे नळ बसताविर्ण जरूर असते. हे 
नळ जवळीक शय्नानह्ोळापासून किती अंतरावर फुटले 
कहत किंवा पक्ष, तुबारा बसला आहे (६ वर, सांगितलेल्या 
बांबूच्या किंबा नेत(च्य! सळया किती लांब पर्येत नळांत. 
जाऊन पुढें विलकूल सरकेनाशा होतील त्यांच्या लांबी- 
वय “ाढतां गोते. छाणि म्यानरोलापासून तितके अंतर 
म,मेनीवर झोजून नर केला अत्ता फुललेला किंवा गाळाने 
कोंदळेळा नळ बरोबर सांपडतो. आलि अला नळ काढन 


( जैडाऊुती गोथ्या ) 


तेर्थे नवा बसवून तुबारा काहून रटकलां शेती. ह्या बांबूच्या 


सळय! नळांत स्कू. घाठून फिरविठांना ज्या बाऱूळा फिरविळे । 


सता स्कू बाला घट्ट बसताळ त्या बाजूस म्हणभ ठावीकृषून 
उजवीकडे नेहर्भा फिरविल्या पाहिओेत, शर चुकून उनवीकडून 
डावीकडे फिरतल्या तर नळयांत घातलेझ्या ह्या एळयांच्या 
सांध्यापेष्षा एखादा सांधा निराळून निघेल आणि ह्या 
सळ्या बाहेर ओढून काढतांना सुद्धून चेगळ्या पडलेल्या 
सळया व फळ एवढा भाग नळांतभ अडकून राहील व तो 
काढण्यापाठां रस्त्यावर वर पाढून व नळ फोडून अढक- 
केळा भाग घाहूर काढावा लागेळ. 

जेव्हां चोवात. इंचापेक्षा नाल्ता व्यासाने स्यूझर म्हणने 
गटारे बांधावयाची पजसलील तेव्हां ती सिंमेटकांकीरचा 
( जरूर असल्यास आंत ळाोखळी सळ्या व कांब. घाळून 
स्याची मनबुती वाढविर्णे म्हूण तेच राइन्‌ फोश्डे होय ) किंवा 
विटांवी बांधन सिमेंटचे प्लॅप्टर केलेला बांधतात. हा 
शडारे विटांची बांवर्ण झाल्यास विटा-ज्या गालाईच गटार 
बांधावयाचे मक्षळ त्या गोहाइला अघुरूप झअशा- 
भांतल्या बाजला कमी व बाहेरील बाजला नास्तो रुंदीच्या 
मुद्दा पाढून भाजून तयार करवितात. झरत केल्याने सचे 
सांघे पारळ्या आडांचे होतात. या विटा अक्षविताता एक 
भाग सिमेंट व दोन भाग रेती घेऊत त्यांत बसपाव्या 
व पुर्ट त्या घा्गीतील भम्ळाच्या योगानं झिरपून जाऊं नयेत 
हणन आंतील बाजूंनी सिमेंटचे प्लॅस्टर करावे. लेव्हां 
अर्शी गटार ३ फट न्यास्तापेक्षां किंवा उंचीपेक्षा नासती 
नसतील तेव्हां कमानीची जाडी ४॥ इंच म्हणजे अध्या 
वियेची असली तरी पुरते. मात्र अश्या गटाराचा तळ 
जमिनीखाली २० पुटांपेक्षां अधिक होलीवर अततां काभा 

9. यापेक्षां खोली नास्ती अपल्या किंवा गटाराची रंदी 
२ फुटांपेश॥ नास्ती अतल्यास्त क मानीची बाही ९ इंच 
कराची लगते. जर गटाराताठी अन्नीनींत पेलला चर “खा 
इतक फट असेल आणि अ गटार तांधावयाच त्याची कमा- 
नीच्या बाहेरील बाजूची त्रिज्या "श्र इतक फूट अक्ल 
त. झो>त्रि-१०० इर्के फूट विटच्या कम!नीची 
बाही असती पहिभे. ५ ईंच जाडीची कमान ६ फुटांपयत 
चालते, आणि ६ ते ८ पूटांपयत १४ इचा असाद लागतं, 
अशो (व्यास केवा शती) ४॥ इंच जाडीची विटांची कमाज 
बांधह्ट मतर कम्नानीच्या बाहेरीळ रुंदीहइतका आणि कम'- 
नौच्या माथ्यावर २ इंच जाडी थेईळ असा काँक्रीटचा 
थर देतात. 

अंडाहृती मोऱ्या.--जेव्हां एरव्ही ष!हागारई पाणी 
फार थोड असेळ आणि 7वसाच्यावेळीं चोकांतुन वाहून 
येणार्‌ पाणी शास्त अपे "यया वेळा शा मोऱ्या बांधर्तांचा 
गडाराच्या माध्याकडीळल साग भनर्वषदुळ कृति ठेवून त्याचा 
ब्याल म्हृणेभ ञञास्तातभार्पी झुंदो जितको असेल त्याच्या 
दोडपट अंढारी उंची (वास्तीवजञाह्ती) ठेवनात.पूर्वी भंड!'च्य! 


मद्दाराष्ट्रीय धानकोर. ( खर ) ३७७ 


स्द्यापर्थधाक 


तळाची त्रिज्या ब्यालाच्या चोथ्या हिश्शाइतकी ठेवीत 

अत्तत्त. परंतु दृष्ठी ती ब्यासाच्या एकअष्टमांश ठेवतात. 
अंडाकुतिगरारांचक्षेत्र फळ-टासध्यांच्या अंडा- 

कृति गटारांचे क्षेत्रफळ पुढें लिहिश्याप्रमार्ण असतें. 
झंढाकाति गटाराचा भंडावु ते गटाराचे क्षेत्र- 
भाकार (इंचांत) फळ ( चौरस फुटांत ) 


| 
| 
। 
1 


१२९ > १८  ४अ 
१६ > २४ १.९८ 
२०> ३० ३.९ 
२४> ३६ ४.४६ 
२१० > ४५ ६.९६ 
३६> ८४ १७.०३ 
४८ >. ७२ १७.८४ 
६०>९९० २७.८७ 
७२ > १०८ ४०.१४ 


क॒लवूत.--अशा गटारे बांधतांना ऊलबृत खालच्या 
निमुळत्या भागाचा वेगळा झणि वरच्या अर्धेवतुळाकाते 
भागाचा वेगळा करतात. आणि त्यांचे दोन वाशळा दोन 
फर्मे रिपा मारून सांगाड्यासारख्ते बनवितात.. ह अंडा- 
क्काति स्यूअर बांधतांना वरील कमानीची जेवढी बाहेरील 
रुंदी असेल त्या रुंदीपेक्षां «८ ते १२ इंच जास्ती रुंदीचे 
च॒९-१२ इंच ल्षाडढीच कांक्रोट तळाशी करून त्यावर 
उलट्या कमानीच्या विटा किंवा मुद्दाम भाजून तयार केलेले 
ठोकळे बलवितात. व त्यावर कलबूत ठेवून कळबुताच्या 
बाजूर्ने सिभेंटाविटांचे ४॥ इव नाडीचे कमार्नाचें बांधकाम 
दोन्ही बाजुला कांक्रोट भरांत भरात उलटी कमान पुरी 
होईतापर्यंत म्हण्न अर्थवतुळाच्या मध्यापर्यंत बांधीत 
आणितात. वर सांगितलेला कांक्रीटचा धर य। लेव्हलपर्यंत 
अरून आणुन त्यावरच ४॥ इंच नाडोचा कमञारनांच्या 
बाहेरचा थर बांधून आणतात. कमानीचा आतला थर 
खालून बांधीत आणलेल्या आंतल्या थरावरच चः'ल ठेवतात. 
लहान नळीवर बेब्हां भार येत असेल हेब्हा २ते ३ फूट 
शुंदीरच व ६ इंच जाडीय कांक्रोट करून त्यावर १२ इंचा- 
पप्नंत व्यास असणारे नळ बसवून नळ!च्या मध्यरेषेच्या 
उंचोपर्यथंत दोन्ही बाजूंनी कांक्रीट भरांत आणतात. भाणि 
वरीळ बाजूलाहि ३ ते १२ इंच जाडीचे आवरण करतात, 

सीमटकांक्रोटरचींगटारे.-ाळेब्हा विटांच्या ऐवजो 
सिट केःकीटची गटारे बांधणे अलतांल तेव्हां विटांच्या 
जितक्या जाडीच्य! कमानी वरून होतील तितक्ष्य' जञाढोच्या 
सिसेंटकं होटच्या कमःनी केल्या तरी चालतात. या कमार 
नीच कांधोट करतांना १ भाग सिमेंट, २ भाग वाळू आणि 
३ भाग बारी% फोडलेली (म्हणन -॥। ६इंच)खडी बापरतात. 

भ्यानहोळअथवाप्रवेश 8' पेः:-हा बहुतकरून 
नळाची रेषा अगदी सरळ असली त सुद्धां सुमारे ३०० 
कूटपथेत ठेवतात. भाणि इतक्ष्या दूर अंतरावर ब्हूणण 


श्थांपत्यश्यास््र 


- मेलांत सुमारे १८ अशी प्रवेशट्वारं ठेविळां असतां ती 


महाराष्ट्रीय श्ानकौद्वा. (लख ) ३9८ 


एकमेकांपासून बरीच दूर पडतात आणि म्हणून अक्षा | 
दोन प्रवेशद्वारांच्या मघोमध दिवा आंत सोढण्यासाठां , 


ळह्ठान.नळ उभा बसबितात. ध्या नळांतून दिवा सोडून तो 


तळाळा पोचल्यानंतर अर दोन्ही बाजूंच्या भ्यान्होळांतून 


। 


(सांधा जोडणं ) 


बिडारचे संरक्षण करण्याची पद्धति होय. नळाळ| वरील मिश्रण 
सर्व ठिकाणीं चांगळें चिकटळेळें असळें पाहिने. आणि तै 
तडकून त्याच्या खरपुड्या "हून लाता उपयोगी नाहीं सिश्र” 
णाच्या थराची जाडी इंचाच्या शभर्रा श!इतकी सुमार्र असावी. 


। ह्या मिश्रणांत घालण्यापूर्वी नळांवर कोणत्याहि ठिकाणी गै 


प्रकाश दिसला.तर मधला सगळा नळ साफ आहे, गाळाने ' 


कॉद॒ळेला नाहीं अस समजावयाचे.हा प्रवेशद्वार किंवा म्यान- 
होल मनुष्यांनी आंत जाऊन गटारांची तपासणी करण्यासाठी 
झआाणि गाळ सांठला असल्यास तो काढून टाकण्यासाठी 
उपयोगी पडतात. अशी प्रवेश्‍द्व'र॑ नथ नथ गटारांत वांक, 
वोपरे वगैरे असतील अशा ठिकाणी व दोन गटारांचा सांधा 
बेथ होत असेल अक्शा ठिकाणी बांधतात. ह्या म्य!नहोल्चा 
वातागमनिर्गेम नळ बसविण्याकडे किंवा गटारे धुवून काढण्या- 
साठी एकदम सोडावयार्चे पाणी सांठदिण्यासाठी उपयोग 
होतो. म्यानहोल्च्या तळांतून नळ नेण्याच्या वेळी अर्ध 


चढळा असल्यास तो खरडून काढाडा. 
नळावरगंज.-ब्रिडाचे नळ हे मोऱ्यांतील घाण पाणी 


| त्यांतून नेहमी वाहात असेल तर फार दर्षे टिकतात, परंतु 


| 


बतुळाकृुति नळ बसवितात. आणि त्याच्या दोन्ही बाजूंकडून । 


सवे पाणी त्यांत ओघळून येहेल अशा रीतोने दोन्ही बाजूला 
शळोप देतात. सवे मग्यानहे'ळांमधून खालीं उतरण्यासाठी 


गडाचे दोड फूट अंतरावर पाये बतावितात. अशा | 


म्यानदह्दोलळ &.लटीकड कांतील व्यास सत्तावीस इंच असणा-या 
नळांर्च]हे करतात. आणि त्यांच्या तळा ४२ इंच व्यासाचे 
दोन फुटी दोन नळ बसवून म्हणले ४ फूट उंची करून 
त्याच्यावर एक.नळ तळाचा ४२ इच, आणि माथ्याशी २७ 


सांगितळेळे २७ इंच व्यासाचे नळ ज्षमिनीपर्यंत बसवितात. 


सर्वे प्रकारच्या प्र्यानह्ोलांच्या माथ्यावर आंतील विषारी हवा 


बाहर न येईल अशी वाताभेद्य झांकणें बसवावी लागतात. 


ज्याठिकाणी जमोन पोबळ असेल किंवा अतिशय भार | 


सहन करावयाचा असेळ अशा ठिकाणी बिडाचे नळ वापरा- 
बेत. हे नळ ३०० फूट उंच पाण्याचा, म्हणजे हृर चोरस 
इचास सुमारे १३« पाढडांइत्का दाब स्ेहून करावयाज!रा 
अस्रल्यास पुढील मापाचे असावे लागतात. 


नळाचा नळाची ५९ फुटी सांध्यास ताग 

व्यास लाडी नळाचे शिसं त्तोळे 
हच. इंच व.पोंड  पोंड 

३ डर ११२ २1 "५ 

् डे १ र्ड टे 

०७ क .. ८ १२ 

८ पीच ३७८ १७ २७ 

र्‌ ॥ इंच ५३४ १४ १० 

१९ ह ७०० १७] ४० 


झअक्षे बिडाचे नळ बलषविण्यापूर्वी ते पातळ खडेडामर्‌ 
आणि थोडं बबत!चे तेल यांच मिश्रण करून ते सुमारे ४०० 
अंश तापबून त्यांत नळ १० मिनिटे उभे थुचकदून ठेवन 
नतर. बाहूर काहून वाळू छावे. हीच ढा.,ऐंगस स्मिथ यांची 


असे नळ वातोह्ठम ( व्हटिलटिंग ) नळासाठी वापरले तर 
मात्र ते, मोऱ्यांतील विषारी वायूच्या विनाशी क्रियेने फार 
छवकर गजञतात व निरुपयोगी होतात. आणि म्हणून ह्या 
दुरूऱ्या प्रकारच्या उइणजे व्हटिळेटिंग पाहैवसाठां शिकाच्या 
ढिंचा आंतन शिसं लावलेल्या लोखंडाच्या नळ्या वापरण बर 
बिंडाचे नळ वापरतांना त्यांचे सांधे काण्यासाठी पाव ईर्चा 
पासुन 2६च इत्क्या रुंदीचा एक! नळाच्या बाहेरील भाग १ 
दुसऱ्या नळाचे सुमार ८ इंच लांबीर्व तोड यांमध्ये पहिल्याच 
तागाची दोरी घालून शिशा्ने भरून काढतात. जेव्हां पाया 
खाद भडलं असतील तेव्हां ३ते ४ हूंवव्यासाचे नळ ज ड्ढ 
पाहिभेत. व ह्या नळांतून घराच्या स्राथ्यापर्यंत व्हेटिलेटिंग 
पाईप जोडला पाहिज. घराला जास्ती मजळे असून वरील 
मजल्याच शतखानाहे त्या एकाच नळाला जोडतात. प*तु अहे 
जोड करतांना खाला टूथ पच्या बाहुरील बाजूस २ इंची नळी 


। जोडून ती व्हृंटिलटिंग पाईपला जोडतात. असे केल्यानं वरील 
इंच असा १॥ फूट उंचीचा नळ बसवून त्याच्यावर वर | 


याबरील वाह'त येणाऱ्या पाण्याच्या दोगार्गे नळीत 

तेप्रदेश उत्पन्न हातो त्यान दुसऱ्याहि ट्र्‌य!प्समधील 
पाणी खेचून ज्ञाण्याचा जो संभव असतो तो टळलो. लहान 
लहान फोऱ्यांहील ब स्नानग्रहांतील पाणी गट!रांत वाहून 
जाण्य़ासाठां द्र फूट लार्बास ६ पौंड वजन भरणारे शिक्षाच्या 
पत्र्याचे नळ वापरतात. 

सांधघाजञोड णे.र्‍-ज्याप्रमाणे बिडाचे नळ जोढतांनी 
सांध्यांतून शिसे ओततात त्याचप्रमाणे होखंडो नळ जोडताना 
करतात. अथवा गरजांचा सांधा (रस्ट जॉईंट ) करतात. 
हा सांधा करतांना ळवकर कठिण हेऊन घट्ट बसावा 
अश्व करणं असेल तर वजनार्भे १ भाग नवत्ताराराची पूर्ड” 
२ भाग गेघकाची पृ, ८० भाग लोखडाचा चुरा ( चरको 
घरतांना निघालेला किंवा सामत्याने भोक पाढतांना नि्षा” 
ळेळा ) ह्यांचे पाण्यांत दाट मिश्रण करून त्याने लोखंडी 
नळांचा सांधा भरतात. लथे सांधा हळ हळ कठिण झाला 
तरी चालत असेल तेथ ९ भाग नवसागर, १ भाग 
गंघक, २०० भाग लोखंडाचा चुरा अश्ञांच दव्ये घेऊत 
पार्ण्यांत कालवून त्या मिश्रणार्ने सांधा भरून काढावा. 
नेब्हां शिशाची नळी बिडाव्या नळास जोडर्णे असेल तेह! 
त्या दोहोंच्या सांध्यावर पितळेच्प़ा नळीचा तुकडा बशतवि* 
तात अणि शिशाच्या नळीचा आणि पितळेच्या नळीची 
सांधा डाक लावून करून घेतात. 


व 


( न्हँशिलोरिंग ) 


मद्दाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (स ) ३७९. 


स्थापत्यश्शांस्त् 


घाणपाण्याचे न ळ.--घाण पाण्याचे नळ इमारती- 
खालून कधीहि येऊं नयेत. देणें जरूरच भसह्यास बिडाचे 
नळ घाठून व त्यांचे सांधे अगदॉ मजबूत करून न्यावेत. 
कारण विटांचे रोडे, पाण्यास दर सेकंदास २ फुटांचा वेग असतां 
वाहून जातात.. घाण पाण्याचे नळ ६ते ९ इंच व्यासाचे 
असल्यास आंतील पाण्याचा साधारण वेग दर सेकंदास ३ 
फुटांपेक्षा कमी नसला म्हणजे त्यांत गाळ बसत- नाही. हेंच 
नळ १२ ते ३४ इंच व्यासाचे असळे तर हा वेग २॥ फूट 
असला तरी चाळतो. आणि ह्याच्यापेक्षांहि मोठ्या गटारांत 
मध्यम वेग दर सेकंदास २ फुटांपेक्षां कमी नंसावा. 

व्हेंटिळेटिंगपा ईं प.-ावर एके ठिकाणी सांगितळंच 
आहे का, घाण पाण्याच्या नळांत किंवा गटारांत एक दिवसा- 
पेक्षां जास्ती वेळ कोणतीहि घाण राहूं नये, याकरतां गटारे 
घुण्याचे होंद एकदां तरी सोडावे. असं केलं नाहीं तर सांच- 
छेल्या घाणीतून नाना प्रकारचे विषारी ग्यास उत्पन्न 
होऊन गटारांच्या ' वरच्या भागांतून सांचतात. आणि ते 
मनुष्याच्या श्वासोच्छ्वासाच्या योंगान त्याच्या शारारांत 
प्रविष्ट झाळे तर ते अपाय केल्यावांचून कर्धाहि रहात 
नाहीत. यासाठीच गटारांनां व घाण पाण्याच्या नळांनां, तसंच 
पायखान्यांच्या 'नळांनां षागोंजाग व्हॅंटिलेटिंग पाईप्त 
(वातागर्मानर्गम नळ ) बसावेतात. आणि गटारांतीळ दूषेत 
हवा कोठेंहि अन्य ठिकाणी बाहेर पडूं नये म्हणून पाण्याने 
भरलेले वायुनिरोधक ट्रथाप बसाविल्यावांचून बाहेरील 
कोणताहि नळ व मारी त्यांत सार्डात नाहींत. व्हंटिलेटिंग 
पाईप्स घालून स्वच्छ हवा गटारांत शिरून दूषित हवा 
बाहेर निघून बाईल अशी व्यवस्था प्रत्येक ठिकाणी केली 
पाहजे. मोठ्या गटारावर असे व्हंटिळेटिंग शाप्ट घालणे ते 
६ हच व्यासाचे नळ म्यानहोलाच्या माभ्यानवळून सुरू 
करून ते बवळील घराच्या कोलाराच्या वरपर्यंत नेऊन 
सोडतात. आणणि त्यावर अधेगोलाक्लाते जाळीचे झांकण 
बसवितात. त्याच्या सारखेच दुसरं नळ गटारांत स्वच्छ 
हवा सोडण्यासाठी उभे करतात. परंतु ते फार डचीपर्यंत 
नेत नावात. क क 

गटारांतील घाण मोराच्या भोकांतून घरांत शिरू नये 
म्हणन ले बिडाचे किंवा झिलई दिलेल्या स्टोनवेअरचे नळ 
यसावितात त्यांत नेहमीं पाणी सांठून रहवार्वे व घाण हवा 
थेऊं नये हा हेतु असतो. परंतु त्यांतील पाणी कोणत्याहि 
कारणानें कमी झाळे म्हणजे त्यांतून वा अलीकडून पलीकडे 
आण्याचा मार्ग मोकळा होतो. व अशा रोतानें तो ट्र्याप 
अद्ून नसून सारखा अशी स्थिति होते. यांसाठी ट्रयापच्या 
बाहूरच्या' बाजूने वरपर्यंत व्हॅटिलेटिंग पाहूप घातली 
असल्यास बरें; हे ट्याप्स आंतून गोल व गुळगुळीत असाबे, 
छहुणजे त्यांनां कोठेंहि मळ चिक्तटून रहात नाहा व पडलेला 
सवे मळ पाण्याच्या लोटाबरोबर वाहून जातो. ट्रयापमधील 
पाणी या कारणांनी कशी होतें. किंबा गडारांतीळ 


वायूचा दाब नासती झाल्यास घाण किंवा विधारी वायु ट्रयाप- 
मधून घरांतील मोरांत शिरतात. र 

ट्रॅयापम धीलपाणीक मीह्दो ण. कधी रां पाणी 
फार जोरानं किंवा एकदम भोतल्यानें बाहेरच्या बाजूला 
सायफनक्वियेने निवातप्रदेश उत्पन्न होछन टूयापच्या 
नळांतळूं पाणी खंचळं जाते. किंवा ट्रथापमर्थ्ये एखादं निधक 
पडल असल्यास आणि त्याचे एक टो पाण्यांत भाणि दुसरं 
टॉक खार्ला जाणाऱ्या नळांत लांबत असल तर केशाकषे- 
णाच्या योगाने पाणी खंचळ॑ जाऊन त्या चिंधीच्या द्वार 
पाणी खालीं टिपकत रहातं. आणि अशा रीतीने ट्रयापच्या 
तळांतील पाणी कमी होते. किंवा घर कांही दिवस बंद 
राहिण्यास ट्र्यापमधीळ पाणी सुकून भाते. आणि अका 
रीतीनें मोरांतून घाण घरांत पसरते. व कर्धा कर्धा ट्रथाप- 
मधील पाण्यांत मळ पढून राहिल्यान किंवा त्यांत स्वच्छ 
पाणी असले तरोहि त्या पाण्यांत गटाराक्डाल बाजूचे 
विषारी वायू येछन व ते पाण्यांत विरून ऱरथापच््या पाण्याचा 
जो पृष्ठभाग आंतल्या बाजूस असतो त्यांतूनह्दि हे विषारी 
बायू आंतील बाजूस प्रवेश करतात. ह्या कारणामुळे असे 
टरू्याप घरांपासून बऱ्याच अंतरावर ठेवावेत. ष त्यांनां 
बाहेरीळ मोऱ्यो नेऊन मिळवाब्या. अश्या हौदार्चे व त्याख 
खोडलेल्या नळांचं मान पुढें दिल आहे. 

घाण पाण्याचे नळ दिवसांतून :निदान एक वेळ तरी 
होदांतून एकदम सोडून धुवून टाकळे पाहिनेत. 


नळाचा व्याल रशलोप किती झोदार्चेप्रमाण 
हच फुटास १ फूट (ग्यालन पाणी) . . 
1.4 ४० ० 
पड ष्०८ २४० 
६ ६८ ६७ 
६ १०७ १०« 
६ २०« १६७ 
श्‌ *बु०८« ९०.० 
:९ १५० २५० 
९ २०० ३०.० 
९ २००८ ४१००८ 
*१९ 5 ७५०€ 
१५ डर ६००ते ८००८ 


सा य फ॒ न.-र्‍ह्या होदांतील पाणो आपल्या आपण 
सुटण्यासाठी आंतल्या' बाणस सायफन बसावितात. आणि 
त्यांतून दिवश्षांतून जितक्या वेळां पाणी सुटावे असें ठराविळे 
असेल तितक्ष्या वेळां होद रिकामा व्हावयाचा अता हिशेब 
करून तितर्के तितकें पाणी २४ तासांत लेवढ्या नळांतूंन 
वाहून येइल त्या आकाराचा पाण्याचा नळ बसवावा. ही 
घाण पाण्याची गटारे धुतांना खालपासून म्हणले मोठे नळ 
प्रथम धवन नतर वरचे म्हणणे ळहान मळ धुतात. 


स्थापत्यशास्त्र 


अहाराष्ट्रीय क्षानकोश. ( ख ) ३८० 


( रोगजतिर्थधफ ) 


पक कसकसा सधककयसआकसटययवट्ळळळीकाकनयामवजाकळलाकककळ्सजाम सळया ब्र 


पावसाच्या पाण्याची गटा रॅ.--पावसाचे पाणी 
ण्यासाठी रस्त्याच्या बाजस गटार॑ निमगोल आकाराची 
बांधन काढलेली असल्यास त्यांच्या तळाचा स्लोप ८० फुटांस 
१ फूट इतका साधारण देतात. आपल्या इकडेस अर्शी 
रस्त्याच्या बाजूर्ने पावसाच्या पाण्यासाठी गटारं काढणे, 
आणि घाण पाण्यासाठी रस्त्याच्या मधोमध बऱ्याच खोली- 
वर लहान नळ घाळणे हच कमी खर्चार्च असतं. कारण 
आपल्य इकडेस पाऊस कर्धा कर्धा फार जोराचा पढतो. 
झाणि अशा पावसाचे पाणी घाण पाण्याच्या नळांतृन किंवा 
गटारांतून वाहून नेण्यासाठी हॉ गरार॑ फारच मोठां बांधावी 
[गतीळ. आणि त्यामुळे खर्चेह्दि फार येहेल, ह्याकरतां घाण 
पाण्याची आणि पावस्ताच्या पाण्याची गटार वेगळी असावी. 
शेतांतील मो ऱ्या.-ाजेन्हां जामेनींत पाणो सांचून 
राहतें व त्यापासून मनुष्यांनां, त्याचप्रमाणे त्या थामिनींत 
उगवणाऱ्या क्ेतांलाहि फार अपाय होतो अशा वेळी बषाभे- 
नांतून जास्त असणारे पाणी काढून टाकण्यासाठी कांहीं कांही 
अंतरावर समांतर मोऱ्या बांधतात. ह्या मोऱ्या बांधणे त्या 
३ पासून ४ फूट खोलीवर बांधतात. त्याच्या काटकोनांत 
ज्या लहान माऱ्य] बांधतात त्यांची खोली २॥। फुटांपासन 
३॥ फुटांपर्यंत ठेवतात. आणि ज्या मोठ्या मोऱ्यांत यांचं 
1णी जाऊन पढतें, त्या मोऱ्या ३॥ फुटांपासून ४ फुटांपर्यंत 
खोलीच्या कराव्या. असें केल्याने शेतीची जमीन, किंवा 
गटारांतील घाण पाणी खतासाठां दिलळी जमीन जास्त पाणी 
झाल्याने दळदळीसारखी बनत असल्यास वर सांगितलेल्यवर 
प्रकारच्या मोऱ्या बांधल्याने बलीनीतील जास्त पाणी वाहुन. 
गेल्यामुळे नमांन फिरून शेतीच्या कामाच्या उपयोगी पडते. 
अशा मोऱ्यांनां १०० फुटांस १ फूट ते २०० फुटांस १ फट * 
इतका उतार देतात. नमीन रेताळ भसेल तर अशा मोऱ्या 
त्यांची नितको खोली असेल ति'च्या १० ते १२ पट इतक्या 
अंतरावर ठेवल्या तरा चाळतात. कमी रेताळ मातांत ह 
अंतर ६ ते ८ पट असावं लागते. आणि साधारण चिकण 
मातांते ४ ते ६ पट असल पाहिजे. उदाहरणाथ नर अशा 
मोरांची खोली सरासरी ३ कूट असळी तर अशा मोऱ्या 
रेताळ नामेनींत ३० ते ३६ फूट अंतरावर असाब्या. परंतु 
चिकण मातीत त्या १२ते १८ फट अंतरावरच ठेवाव्या ह्मा 
मोऱ्या खणलेल्या चरांत ३ ते ४ इंच व्यासाचे नळ धालन 
कवा दोन दगड उभे व स्लाथ्यावर भाडवा दगड ठेवून 
त्यांवर मोठे गोटे घालून भाताने चर भरून काढतात 
अथवा २ ते ४ इंच व्यासाच्या गोठ्यांनी चराचा तळ 
१ ते ९ फूट उंचीपर्यंत भरतात. म्हणने भशा गोग्यांच्या 
सापटींतून पाणी वाहन बात. 
रोगलेतुविनाशक द्रथ्ये.--रोगणंतुविनाशव आणि 
शुद्ध करणारे पदार्थ नेहमी उपयोगांत ग्माणतात ते येणे. 
भर क त तेक फार तापलेली हवा, रस- 
/भायोडीन,पोट्याश परद्य्यांग्यानेर 


होरनरचं पाणी आणि विश्त्तव हो सवे जलाल,कमिप्न व सुक्ष्म 
जंतुथ्ञ आहेत. ह्यांच्यापेक्षां कमी योग्यतेची द्रर्ब्ये म्हणणे 
वरील रासायनिक द्रव्यें लास्ती पाणी घाठून उप्रता कमी केलेली 

आणि लाईम झोराइड,हायडोक्कोरिक अॅसिड,सल्फ्युरस असेड, 
क्रिभासाट, कळी चुना, कोश्टिक सोडा,वगेरे.ह्यांच्या योगारनेहि 
साघारणतः सर्वे रोगजंतू मरतात. पूतिस्तंभक (अटीसेक्टाक) 
द्रब्ये ्हणजे झिंक सल्फेट, लाईम झोरइंड,मोर'बुद, हिराकस, 
बोरोसीक अंसिढ, सबागी, थंमोल,टरपेन तेळ, यूक्‍यालिप्टस 
आइेछ हे सर्व रोगबीनवृद्धिविरोधक पदार्थ आहेत. पो्याश- 
पर म्यांण्यानेट हृ दुर्गधिविनाशक द्रव्य आहे. पण झँर्टा 
सेफ्टीक नाही. हर्वेतीळ दुर्गधि नाहीशी करणारा द्रव्ये क्लोरिन 
बायु, सळफ्ट्यरस असिड म्हणजे साधा गंधक जाळून उत्पन्न 
होणारा वायू, भोझोनो, य॒क्कोरींन, फॉरम्यालीन. क्यांची धुरी 
दिल्याने घाण नाहीशी होते. 

रोगप्रतिबंघक उपाय.--कोणताहि रोग उद्भवण्याची 

भीति असेल तेव्हां पायखान,मोऱ्या वगरे,कॅरवॉरिक अँसिड, 
रखकापूर छिंवा अशाच द्रव्यांनी शुद्ध करावे. घरांत किंषा 
घरानवळ उकिरडा पहला असल्यास ब तो काढून टाकण्याची 
सोय नसल्यास अथवा तो त्यावेळी हळविला असतां सर्भोवती 
ज्नास्ती घाण पसरण्याचा संभव असल्यास त्या उकिरडथावर 
२ ते ३ इंच जाडीचा लांकडाच्या कोळशाचा थर करावा- 
आणि अशा रैफ्ली् ल्न द्रयार्वच्या»,झांकून टाकावा कवा 
"गाडून ता व्हटिल,टेंग पाहपला जोडतात. अस पातीचा थर 

मजल्यावरील वाहत येणाऱ्या पाण्याःच्य़ाथाण बँद होते 

आ ।नवात्म्रदेश पक्ष ब्रेथालन पाण्यांत ३ पौंड हिराकस 

पाणात्या पाण्याने शुद्ध करावे. मोऱ्या वगैरे भुण्यासाठी 
यांत पोन्याशियम परम्यांग्यानेट विरघळन वापरा 
म्हणने घाण नाहीशी होते. हुंच काम फिनाईेळन सुद्धां 
ह्दोते 

ओञष्धपिचकारीनंमार ण.टानुसत्या धुरीन खव 

रोगबीनने नाश पावत नाहीत. त्से करण्याला घराच्या 
लस्निनी, भिंती व पाटणी वरैरे सवे भाग रसकाप्र घातलेल्या 
पाण्यान धुतला पाहिजे. रसकाबुर हं मोठें भयंकर विष 
आहे. म्हणन त अशा कामासाठां वापरतांना असले विषारा 
पाणी छोणाच्याहि पोटांत न नार्वे ह्यासाठी तीन ग्यालन 
पाण्यांत मधा आंस म्हणजे १॥ तोळा रसकापर आणि एक 
पातळ भोस भर हायड्रोक्लोरिक भेसिड घालतात. आणि ई 
कांही वेगळेच औषध आहे भर्स समजण्यासाठी त्यांत ५ प्रेन 
ब्ांभळ्या शाईची पूढ घाळतात. असं केश्यानें ते मनुष्याच्या 
पोटांत जाण्याचा संभव रहात नाह. ह मिश्रण तयार करून 
ठेवळें तरा टिकते. आणि जेव्हां नेव्हां त॑ वापरावयाचे असेल 
तेब्हां सफेती लावण्याच्या कुंच्यान त॑ स्बे जामिनीछा,मिंतीनां 
व पाटणीला वगैरे ळावाव.म्हणजे सवे रोगबीलांचा नाश होतो. 
हे भिश्रण वापरतांना घातची भांडी उपयोगांत आणं नयेत, 
ळांकडी पिप किंवा भागलेले मातीचे कुंडे षापरावे. श्या 


( घाण पाणी ) 


महाराष्ट्रीय शाभकोश. (ख ) ३८१ 


स्थापत्यशास्त्र 


भेगांतून किंवा चिरांतून नुत्तत्या कुंच्यारने हें विनाशक 


जाणार नाहां भशा ठिकाणा पिचकारीने ते फटीत माराबॅ. 

मोर्‍र्‍्यां ची बु गे धि.--ज्या शद्दरांतून घाण पाण्याचा 
गटारे बांधळीं असतीळ अशा ठिकाणी गटारांतील दुषित 
हवा घरांत न शिरेल अशी व्यवस्था अवर्य केळी पाहिजे 
अशी दुार्षत द्दवा आंत येत आहे को काय ह सुटणाऱ्या 
ढुगर्घावरून तेव्हांच लक्षांत येत. आणि म्हणन दुगघीची 
कधीहि उपेक्षा करतां कामा नये. दुगेधि झशामुळे सुटते आहे 
त्याचा तपास करून त्याचे कारण काढून टाकले पाहिजे 
नाहां तर अशा दुर्गर्घांपासून आंत्रज्वर ( टायफाईड ) 
किंवा अन्य तऱ्हेचे ताप घरांतील माणत्तांनां होण्याचा संभव 
असतो. असे मारक रोग न झाले तरी सुद्धां बारीक बारीक 
नांना प्रकारचे आजार किंवा मगेळ ही या मोऱ्यांच्या घाणी- 
पासन मनुष्यांस जडतात. निजाबप्तावयाच्य़ा जागेत सोऱ्या 
थिलकुल उपयोगी नाहींत. आणि स्वयेपाकघर, आंघो- 
ळोची ज्ञागा वगैरे ठिकाणच्या मोऱ्याहि, त्यांतून मोकळी 
हवा खेळेल अशा असल्या पाहिजेत. तसंच आवारांतील व 
गटारांताल घाण मोरीच्या तोंडांतून घरांत न शिरेळ सशो 
ब्यवस्था अवश्य केली पाहिजे. जर घरांत किवा आावारांत 
कोठेंहि मोरांची वाण येत अत्तेलळ किंवा भिंतीला ओल 
आली झलेल तर त्या ठिकाणी मोरी फुटून कोठें तरी घाण 
मुरत आहे अर्स समजावें व लगेच मोरी दुरुस्त करावी, 
या घाण पाण्याचा उपयोग शेताकडे तरी रोजच्या राज केला 
पाहिजे. कारण दररोज येणाऱ्या ळाखां श्यालन . पाण्याचा 
निकाल ळागणे जरूर असत. 

घाणपाण्यांती छत्र ब्ये.-र्‍सएन म्हणजे गटारांतील 
चाण पाणी एक ग्याळन घेतलं तर त्यांत १०« प्रेन घन 
द्रब्ये सांपडतात. व या दाभरांपेकी ४० प्रेन सेंद्रिय पदार्थ 
अततात. भाणि असे घाण पाणी खुद्ध करणें म्हणजेच हे 
४०प्रेन संब्रिय पदाथे काढून टाकर्णे होय. व जे निघावयाजोगे 
नततोल त्यांनां प्राणवायुयुक्त करणें ( अक्तोडाइंज) होय. 

जलडाद्धीकरणा च्या पद्ध तो.-ाेंद्रिय पदार्थ 
नासतात किंवा कुजतात व थामुळे त्यांच निररद्रिय किंवा 
अचेतन अथवा नड पदाथा!त रूपांतर करणे जरूर असतं. 
अस रूपांतर करण्यासाठी शुद्धीकरणाच्या वेगवेगळ्य़ा पद्धती 
निमाण झाल्या आहेत. त्या सर्वांत, गटारांचे आलेले घाण 
पाणो बांधलेल्य़ा मोठमोठ्या हांदांतून कांही काळ पयंत 
भरून ठेवून त्या पाण्यांतील नढ पदाथ तळाशी बसतील इतच्छा 
अवधी देतांत. किंवा कांहो ठिकाणी रासतायानिक द्रव्ये घाळून 
गाळ खाली बसेल अस करतात. व दुसऱ्या कांही ठिकाणी 
पतेजनक मोंठमोठाले होद ( सेफ्टी ठ्यांक ) त्यांत बँकटे 
[रिआ ( अति सुक्ष्म आद्यजंतु)यांच्या साहाथ्पानें भांतील घन 
पदार्थाचे दर्वाकरण केरवून निर्रिद्रिय जढ पदार्थ तळाला 
गराळ बनून वसावे अशी व्यवस्था करतात. किंवा कांहो 


प्रकारच्या स्ळे ट फि ल्टर मधून गाळून काढतात. व अश्या 


ससुद्रकांठच्या 
समुद्रांत सोडतां रेत. परंतु इतर ठिकाणी गटारांतांल सवे 


रोतीरन पार्ण्यांत न विरषळलेले सवे भड पदाथ ( सांलीड 
म्याटर इन्‌ सस्त्पेनशन्‌ ) गाळाच्या रूपाने काढून टाकतात. 
ह्यानेतर पाण्यांत विरवन राहिलेल्या संद्रिय पदाथाचे प्राण 
वायशी संयोजन करतात. असा प्राणवायूशी निरिंद्रिय पदा- 
थौचा संयोग झाला म्हणजे ते अचेतन असे पदाथे बनतात. 
भषाणि नंतर ते कुजण्याची भोति रहात नाही. व असं शुद्ध 
केलेलं पाणी सुटे सोडळं तरीहि चालते. हे प्राणवायुसयोनन- 
कार्य घाण पाणी जमिनीवर किंवा शेतांतून सोडण्यार्ने साधते. 

घाणपाण्यार्चे ख त.--आपह्या इकडेस सुंबईसारळ्या 
ठिकाणा गटारांतील सवे घाण पाणी 


पाणी पंपाच्या योगाने चढवून भा!णि कांहाॉ वेळपयंत र्त 
होदांत ठरून राहिल्यानंतर त्य़ा होदापासन पक्के नळ घाळन 
किंबा पाटवणे बांधन आणि आडवे बारके नळ धालन२००८« ते 
४०० एकर एवढ्या शेतीला पाणी देतां येइल अशी व्यवस्था 
करतात. वर सांगितलेत्या होदांत नो गाळ तळाशी बसतो 
तो वरचेवर काढावा लागतो आणि त्याचा खताकडेस 
उपयोग करतात. कधी कर्धी पाण्यांतील घाणीच प्रमाण 
उन्हाळ्य़ा दिवत्तांत इतकं वाढतं कीं अज्ञा घाण पाण्यांत पुष्क- 
ळसं स्वच्छ पाणो घातल्यावाचून तं शतीस सहन होत नाह. 

सु एज फा मं.-र्‍शेतीला घाण पाणी देण्यासाठी शेत 
शहराच्या हद्दोपासून निदान दोन तीन मैल दूर असावे म्हणजे 
त्याच्या घाणीपासून उपसगे लागण्याचा संभव राहात नाही. 
तर्सेच शहरापासून दूर असल्याक!रणान जमिनीला किंमतहि 
कमी पडत व जास्ती जमोन ध्यावयाची असेल तेव्हां 
ती मिळेंहि शकते. खेरीज लांबच ळांब नळांतून वाहून जाण्यास 
पाण्यांतून वाहात जाणारा मळ पाण्यांत विरघळून सारखे मिश्रण 
बततें. सुएजफामे म्हणजे ज्या शेतीला घाण पाणी द्यावयार्चे 
तेथे पप केलेलें पाणी आल्यावर ते॑होदांत निदान २-३ 
तास तरी ठरले पाहिजे. म्हणजेच त्यांतील जड पदार्थ 
तळाशी बसतील. ह्या हिशेबाने १४ळं असतां हा होद 
एवढा मोठा बांधला पाहिजे का, त्याचा सांठा, जेवढें पाणी 
साऱ्या चोर्वास तासांत गांवांतून येणार असेल त्याच्या तती- 
यांशाइतका मोठा असल पाहिजे. या होदाचे वरोबर २ भाग 
करावे. म्हणजे त्यांपैकी एकांत पाणी वाहून येत असले तर 
दुसऱ्यांताल पाणी शेताला देऊन तळाल| राहिलेला गाळ काढतां 
येतो. शेतीला पाणी देण्याचे नळ किंवा पाट१ ते २ फट 
व्यासाचे असतात. आणित्यांनां उतार ५०० ते१० «० फुटांत 
१ फूट इतका असतो आणि ? चुन्यावटांचे ब कांक्रोटच 
किंवा भाजलेह्या झिलइंदार नळांचे अधघेवतुळाककाति कर. 
तात.आणि शेतांतून पाणी नेण्याचे नळ अधेवतुळाक्काति ६ इंच 
एकमेकांपासून ३० ते ६० फूट अंतरावर बसवितात. किंचा 
ज्ञाभ्रेनोंत पारबणं करतात 

सुएजफामेवरील पिके.--अशा रोतांनें जितकी 
जमीन, येणाऱ्या सवे घाण पाण्याने आठवड्यांत भिजेल 


स्थापत्यशास्त्र 


महाराष्ट्रीय क्षानकोद. (स ) ३८२ 


( खोदकाम ) 


त्याच्या तिप्पट ते सातपढ भिनावयानजोगी जमीन असली 
घाहिने. म्हणनचच आळीपाळींन पिकें काढतां येतात. ह्या 
घाण पाण्यावर कोली वगैरे भाजीपाला चांगला येतो. कांही 
ठिळार्णी ऊंसहि लाबतात प त्याला गोडी. कमी असते. 
गहूं वगैरे घार्न्येह्टि करतां येतात. अश्या शेतीला दर एकराल 
एका दिवसांत ४ ते ९ हजार ग्यालन बाण पाणी देतां येत. 
खोदकाम,मातीचे भराव. 

खोदण्याची प द्ध त.--कोणत्याहि प्रकारचे खोदाण 
करतांना व पाया खोद्तांना आंत लो सनुष्य काम करीत 
असेल त्याच्या अंगावर,केलेल्या वराच्या बाज्चचा माती ढांस- 
ळून पठूूं नये अशी खबरदारी घेतली पाहिले. व म्हणून 
चिकण मातीची नमीन अक्षेळ तर १०॥१५फूट खोलीपर्यंताह्े 
चराच्या दोम्हो बाजू सरळ उभ्या म्हणने. ओळंब्यांत खोदल्या 
तरी चालतात. यापेक्षां जास्ती खोळ जावयाचे असल्यास 
चराच्या दोन्ही बाजूंला ३ पासून ५ फूट अंतरावर रायवळ 
ळांकडाच्या फळ्या उभ्या करून एकमेकांसमोर असणाऱ्या 
फळ्यांनां पिढी मारून लांकडाचे किंवा वाशाचे आढवे तुकडे 
घट्ट ठोकतात.म्हणजे चराच्या वाज ढांसळून आंत पडण्याची 
भीति रहात नाहीं. पाया खोंदावयाची जमीन नर किंचित 
दमट-रंताळ मातीची अक्षेल तर पायाचे चर खोदतांना 
बरीलप्रमार्णे फळ्यांचा माघार दिश्यावांचुन ३॥४ फुटांपेक्षा 
खास्ता खोल खणणे धोक्याचे असतें. व तीच जमीन किंवा 
नदीचे पात्र कोरडी वाळू व गोट्यांनां भरलेळे असळ॑ तर 
त्यांत पाया खोदावयाचा असल्यास वरपासूनच लांकडाची 

पेटी करून त्यांत खोदकाम करावे लागते. 
ढाळ दे ्णे.-ः बाजूची माती खोदून आणून नर रस्त्याचा 
भराव करावयाचा असेळ तर ह्या भरावाच्या बाजृंनां दौड 
फुटास एक फूटपासून दोन फुटास एक फूटपर्यंत ढाळ किंवा 
स्लॉप देतात. इतक्रा ढाळ किंवा स्लोप दिला म्हणजे केलेला 
स्ढहोप कायम राहतो, पावसाने भिलह्यावरहि ढांसळन 
सरकून नात नाहो. कारण साधारण “ती नुसती टाकळी 
तरी. इतक्या स्ळोपाने राहूं शकते. खोदकाम करतांना हो 
माती चिकण असेल तर एक फुटास एक फूट इतक्ता स्लोप 
किंवा ढाळ देतात. १० फुटांपेक्षा जास्ती असल्यास 
दीड फुटास १ फूट ब ३० पुरांपेक्षां जास्त असल्यास दोन 
फुटांस एक फूट इतका ह्ळोप देतात. दोन फुटास एक फूट 
म्हणजे दोन फूट संदीळा एक फूट उंची असें समजावयाचे. 
खोली ३० फूट असली तर स्लोपार्च वरचें टोक, खालच्या 
टोकापासून त्या टोकावर ओळंबा सोडला असतां ली उभी 
रेषा येइळ त्या उभ्या रेषेपासून स्ळोपाची वरची घार ६८ 
फुटांवर असते. अस केळं म्हणने त्या स्लोपाची लांबी ६७॥ 
फूर होते. भराव जर गोट्यांचा करावयाचा असेल तर 
- ळून ह त एक पासून दिडास एक इतका ढाळ 
का 
दुल्लट माती असल तर तिला एळास एक 


व पाण्यानें अतिशय भिजलेली चिखलासारखी माती असेल 
व त्यांत खोदकाम करावयाचे असेल तर बाज़ंचा स्लोप तान 
फुटांस एक फुटापासून चार फुटांस एक फूट द्यावा. लागतो. 
चार फुटास एक फूट उंची म्हृणजे आडवे वार फूट अंतर 
घेतलं असतां एक फूट उंची समनावयाची. अले असल्या- 
कारणाने माती फार भिजून तिचा चिखल होईल इतकी 
मिज देतां उपयोगी नाही;नाही तर खोदकाम उगीच जास्ती 
रुंदोचं करावें लागते. व येवळ्यास्ताठींच मारतात "णो जिरून. 
ती फार सेल होऊ नये म्हणून वरच्या बाजूने थेणार्रे पाणी 
गटार खोदून एका बाजूल! काहून देतात व अर्से केल्याने 
दोड फुटा्त एक फूट इतका उभा ढाळ देतां येतो. 

खडकांतखो द का म.--खडकांतून खोदाण कराव" 
यार्चे अतल्यास व तो खडक सुरुंग लावून फोडण्याइतका 
कठिण असल्यात्त त्यांतील खोदकामाच्या बाजू उभ्य़ा म्हणने 
ओळंड्य़ांत ठेवल्या तरी चालतात. पण तोच खडक सुरमा- 
सारखा मऊ असेळ तर अध्यो फुटाळा एकपा[सून दीढ 
फुटास एक फूट इतकाहि स्छोप द्यावा लागतो.मातीत कोणतीह. 
खोदकाम किंवा भराव केला तर खोद्कामांत किंवा भरावावर' 
पार्णा सांढून न ए्ह्राल अक्षी व्यवस्था केली पाहिने.एवढ्या” 
साठा खोदकामाच्या दोन्ही बाजूंनां गटारे करून पाणी बाहेर 
काढून दिलेलें असतं.त्याचप्रनाणें भराव केळलला असेल त्याच्या 
आाजूळाहि पाणी. श्तांढून भरावाची माती भिनलेली राहूं नये 
म्हणून ह्यांच्या आसपासर्चे दोन्ही बाजूचे पाणी नवळपास 
नीच नमीन अलेल तिकडे. काहून देतात. 

भरावाची उं ची.--भराव करतांना तो. जितक्या 
उंचीचा रह्ठावा असा हेतु » सेल ह्यापेक्षा तो करतांना नासती 
उंचीचा ळरतात.उदाद्दरणाथे तलावाची पाळ बांघतांना तिंची 


| उंची माती दबल्यावर १२फूट रहावी असा इरादा असेल तरे 


ती करतांना १३ ते १३॥ फूट किंवा कधीं कर्घीं १४ फूटहि 
करतात. हो एकदोन फूर ल्षास्ती उंची ठेवण्याचे कारण अर्स 


। कां, भराव करतांना जी थोडाफार पोकळ लागा राहतें 


त्यासुळ पाऊस पडून सगळा भराव चांगला मिजळा म्ह्णजे 
तो सवे भरावाचा माती खाली दबते. व सवे पोकळ भाग 
भरून जातो व कास मजबृत होते. व हे अर्स दबणें एक 
दोन पावसाळे त्यावरून जाईतोपर्येत चालले अस्ते. १ 
तितक्या अवर्धामध्ये दर फूट उंचीस एक इंचपासून दोन 
इंचपर्यंत तो भराव दबतो म्हृणजे करतांना जो तेरा फूट 
किंवा १४ फूट केलेला अततो तो दबून १२ फूट उंचीचाच 
होतो. तळावाच्य़ा पाळीसाठीं भराव करतांना तो भराव सह 
पासून 3२ इंच नाढीचे थर धुमसार्ने ठोकून अगर रूळ 
फिरवून तो मजबूत झाल्याबर त्याच्यावर दुसरा थर. अशा 
२तीनं पाणी शिंपडून व ठोकून भराव केला इृद्दणजे त्यांतून 
पाणी झिरपून लाण्याचें भय रहात नाही व .तो भराबहि 
पाऊस पढल्यानंतर दबून खालीं फारसा बसत नाहीं* हे थर 
घाळावयाचे म्हणले त्यांची दोन्ही शेवटे उंच ब मधील भारी 


(चर खणणं ) 


भद्दाराषट्रीय ज्ञानकोहा. ( ख ) २८३ 


स्थापत्यलशा् 


ओली 
असा 


नीच असे करतात. व असें केल म्हणजे भाती 
झाल्यावर ती घत्तरून जाण्याची भात रहात नाहो. 


भराव करण्यास[वेळहि अ(ल्त लागतो व खर्चेद्दि जास्त लागतो. 

. तलाचाचेंबां घ.-ण्परंतु तलावाचे बांध, कालव्याच्या 
बाजचे बांध 'असेरे कामांत अशा रोतीने बांध घालणंच जरूर 
अततें. ज्या वेळेला बांध पुष्कळ रुंदोचा व १५ फूट उंचोपक्षा 
जास्ती उंचीचा घालावयाचा असतो त्यावेळेला बांधाच्या 
दोन्ही बाज़ पाहेल्यान करून घेतात व नंतर मर्थ्ये राहिलेळी 
ळांबच लांब नीच जागा पसातीन भरून घेतात. मार्तात खांद- 
काप केळे असतां जर त्या खोदकामाच्या बाजूना एका 
फुटास एक फूट इनका स्लोप द्यावा लागंल इतका [वछण 
ती मातो असेल तर त्प्राच म्रातीचा भराव कळा म्हणजे 
त्या भरावाळा १॥ फुटास एक फूट इतका स्लोप द्यावा 
लागतो. मोठमोठ्या तलावांताठी बांघ घालतांना 'शांतल्या 
बाजल! २ किंवा २॥ फुटांल एक फूट व बाहेरच्या बाजूला 
३ फुटास १ फूट इतका ढाळ देतात 


आंतल्या बाजला दोन फुटांस एक फूट स्लांप देतात अस 
म्हटलं आहे पण अशा ह्लोवावर, पाण्याने (केवा वाऱ्यान ज्या 
लाटा उतळतात त्यार्ने मातो धुपून जाऊं नये म्हणून विटांच 
किंवा दगडांचे ७ इंचांपासून १ कूट जाढापर्यंतरबे झाल्तरण 
घालतात. ज्या ठिकाणी अशा प्रकारच भआस्तरण धाळात 
नाहि त्या ठिकाणी ५ फुटास एक फूट इतका स्कांप द्यावा 
लागतो- इतका स्लोप दिल्याबराहे लाटांच्या पाण्यान माती 
घवन जातेच. फक्त स्लोप डातळून घप्तन जाण्याचा मात्र 
संभव कमी असतो. अशा ठिकाणी हरळी, काशा किंवा दभं 
या प्रकारचं गवत लावतात, म्हृणजे साती आवळते, 


चरखण णे.-ाजलसंचयात्ताठी जे तलाव बांधादयाचे 
आसतात त्या तलावांतील पाणी, घातळेल्या मातीच्या भरावां- 
तन थोडीहि झिरपून जाऊ नर्य.म्हणून ता बांध घालतानाच 
त्याच्या मध्यभागीं ८॥१० फूट हदीचा चेर खणतात च तो चर 
खाला खडक लागेपर्यंत किंवा चिकण मातांचा थर ळ]गेपयंत 
खोल खणतात. व तयार केलेत्या चिकणमातान ता भरून 
काढतात. व जसनस! भराव उंच उंच हात जाईल तसतसा 
हा मधला भाग चिकण मातीनच भरतात. १ ज्या 
उं्चापर्यंत पाणी तलावांत चढण्याचा लभव असेल म्हणज 
आतिशय जोराचा पाऊ पडत असतांच त त्या तलावाच्या 
सांडीतन पाणी वहात असतांना जितक्या उचापयत तलावांत 
पाणी चढेल तिः क्य' उंचौपर्यंत ह चिकणपातीची "नत 
भरावाच्या मधोमध चढवितात व दोन्हो बाजूस साच! 
मातो घालून भराव करतात. त्यांतील वरच्या बाजूस म्हणन 
पाणी ज्या.बाजूला भरावयाचे अलेळ त्या बाजूला नाहती 
चिकण भअसेल अशी माती व खालच्या बाजस जाल्ती रताळ 
सातो वापरतात. या मध्ये घातलेल्या [वेकूण:माता च्या यागान 
तलावांतीळ पाणी बिलकुल क्षिरपून जात नाही. 


चिकण मातीची भिंत 
'क्षिरपून जाण्याने तो तलाब उन्हाळ्यापर्यंत कोरडा पडतो... 


चिकणमाती च्या सि ती.--- वरील प्रकारच्या पण 
कनी जाडीच्या चिकण साताच्या भिंती कालव्याच्या दोन्ही 
बांच्या भरावांच्या मधोमधाहे कराव्या लागतात. व अर्स 
केळे म्हणजे कालव्यांतील पाणी क्षिरपून वाया नात नाही. 
भरावाचा साती नर रेताळ असेल तर ५-१० मेलांतच 
कालव्यांतळ॑ पाणी नाहो होत. या चिछणमातीच्या 
भिंती एकदां केल्या म्हणने त्या केव्हांहि वाळूं न (दिल्या तर 
त्यांतून पाण्याचा एक थंबहि बाहेर जाऊं शकत नाहो. या 
भिती करतांना पुराब ऐबर वाहून भाठेळी मळी किंवा गाळ 
यांचा फार उपेयोंग होतो. फार कठिण व अतिशय चिकर 
माता असलेल ती या कामाला फारक्षी उपयोगी पडत नाही 
कारण ती सिजवून, तुडवून तयार करावयाला फार श्रम 
लागतात. कधी कधी कालवा खोदतांना रेताळ जमिनीतून 
पुष्कळ धाणी नाहीस होतं च हें पाणौ झिरपर्णे बंद कराद- 
याचे असल्यास कालव्याच्या तळाला, त्याचप्रमाणे बाजूलाहि 
वर सांगितल्याप्रमाणें तयार केलल्या चिकणमार्तांचा . थर 
द्याचा लागतो व हा थर केव्हांहि कोरडा पड दिला नाही 
तर त्यांतून पाणी बिलकुल झिरपून जात नाही. कांहां 
कांहॉ ठिकाणी तलावाचा तळहि अश्याच प्रकारच्या रेताळ 
जमिनीचा असतो; अक्णा ठिकाणी पावसाळ्यांत कितीहि 
पाणी त्या तलावांत भरलें व तलावाच्य' पाळींतहि सघधोभध 
केलेली असली तरी देखील पाणी 


अश्या तलावालाहि वर कालव्यांतील पाणी झिरपून जाण्याचे 
बेद करण्याताठीं जो उपाय सांगितला आहे तोच उपाय 
तज्ाच रीतीने म्हणजे तलावाच्या तळाला व बाजलाहे, 
नितक्ष्या उंचीपर्यंत त्या तलावांत पाणी चढते तितक्‍या उंची- 
पर्यंत. चिळणमातीचा थर देतात, म्हणजे त्या तलावांतीलहि 
पाणी ज्िरपून जाण्याचे बंद होते. अश्या प्रकारचा थर सुमारें 
१ फुटाचा असला तरीहि पुरा होतो. एण तो वरच घात- 
ल्यास वाळून जाण्याचा व जनावरें आंत उतरत असली तर 
त्यांच्या पायांना त्यांत खड्डे पडून खालची रेताळ जमीन 
उघडी होण्याचा संभव अतो म्हणून अक्षा प्रकारचा चिकण 
मातीचा थर द्यावयाचा त्याच्या वरच्या बाजूला साध्या माती- 
चाहि थर दिला म्हणने ही खालच्या बाळूची चिकण माती 
कायम राहु. शकते. ब ती लवकर वाळून तडळतहि नाही. 
कारण वरच्या दोन तान फड साध्या मातीच्पा थराच्या 
योगानं उन्हापासनहि त्याचे रक्षण होतं 

सातीचे थ र.--कालव्णाच्या दान्हा बाजुचे भराव नर 
रेताळ मातीचे असले.तर त्यांतून पाणी झिरपून. नाऊ नये 
म्हणन त्या भरावांत भडोच पासन ३ फूट शंदोच चरं 
तळाला चिकणमाती लागेतापर्यंत खांदतात १ नेतर त्या 
नवरांत पाणी सोडून पायाने खप तुडवितात. म्हणजे 
तळांतल्या मार्ताला चिकणपणा, येतो. त्यानंतर . चरांत 
वरून चिकणसाती टाकतात.व पाणी घालून तुडावेतात. त्यामुळें 


स्थापत्यशाऊर 


मातीला बरून ऊन ळागूने ती सुकत नाह. 


थरांतीळभो लावा.-ऱमार्तार्ताह ओलावा | ॥ 
साभ्या भारताने नरी थोडा फार शोषून धेतला तरी हा अडीच 
किंबा तान फूट नाडीच्या चिकण उ [तीचा थर सदासवदा 


ओलाच राहतो. कारण त्याच्या आंतल्या दाजूची माती रेताळ 
असस्यासमुळें काळव्यांतील पागी त्यांतून झिरपून जाऊल 
चिकण मातील मिळतेच. ब अ तेतीसने चिकण मातीचा 
चररांत घातळेला सिंतीसारखा भाग नेहमीं ओळा राहिल्या- 
कारणार्ने कर्धीहि तडकत नाही व त्यामुळें झांतोल पाणीहि 


क्घॉ क्षिरपून जात नाह, हो सांगितलेली रात ज्या वेळेला 


झालबा तयार झाला असेल ष त्यांतीळ पाण्याचा भिरपा 


बंद करणे असेळ तेव्हां उपयोगांत आणतात. पण जेव्हां 


काळवा करतानांच हो चिकण मातांची सिंत कराबयाची 
अस ठरले असेळ तर लामिमांच्या खालचा चर क्षणून तो 
चिकण मातीने गिजबून व तुडवून भरून काढतात ८ 
नंतर भराबाची माती दोन्ही बाजुला टाकून मघला भाग 
चिकण मातीचे ९॥९ इंचांचे थर टाकूल त्यावर णणी घालून 
ब तुडवून तयार करतात.म्हणनने कालव्याच्या दोन्ही बाजुचे 
बांध एकाच ळेष्हळवर रारखे चढावितां येत!त. असं केलं 
म्हणणे भरावांत फिरून चर खोदून त्यांत चिकण मातीचे 
थर मिलणवून १ तुढवून घालण्याची आवश्यकता रहात 
नाहा. जेथें चर खोळ खणूनह्िि चिकण माती ळागत नाहीं 
त्या ठिकाणी याप्रमाणें दोन्ही भरावाच्या पोगंत ३ फट 
च,ढहीची चिकण मातांची मिंत करावी लागते. अशा दोन्ही 
बाळूंच्या मिंती नोडण!रा ३ फूट बाडीचा चिकण मातीचा 
थर हालव्याच्या तळालाहि घालावा लागतो. हा थर वर 
सांगितल्याप्रशनार्णच ९ इंच जाडीचा व पुष्कळ पाणी घालन 
तुडवून तयार केलेल्या थरांचा बनवितात. व तो इतक्या 
रुंदीचा घाळतात कॉ, त्यावरच दोन्हौ बाजुच्या बांधांत 
करावयाच्या ३ कूर लाढोच्या चिकण मातांच्या भिंती 
उभारतात. ब अशा रीतीनें ३ फूट जाडीचा ।चेकण भ्ातीचा 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. ( स ) ३८४ 
जुन्या व नष्या मातीचा व तळांतील मातोचा उत्तम सांधा 
बनतो ब त्यांतून पाणी झिरपून भाव नाहा. खालचा थर 
तयार झाला ब्हणबे तो घाळावयांच्या पूर्वीच दुसरा ९ 
हच जाढीचा चिकण मातीचा नवा थर थालतात व तो पाणी 
घाठूर तुडवून तयार झाला म्हणजे तिसरा व अशा रीतोने 
त्या काळब्यांत जितक्या उंर्चापर्यंत पाणो चढणार असेल 
तेथपर्येत वर सांगितह्य़ाप्रमाणे ९ इच जाढीचे चिकण मातीचे 
थर पाण्यान नीट भिबबून व तुडवून धाळत!त. प्रत्येक 
थरांत इतक पाणी घाळून तो तुविला पाहिने कॉ, त्यावर पाय 
ठेवळा भसतां तो आठ किंवा नऊ ईंच खोर्लापर्यंत मनुष्याच्या 
शवतःच्या भार[नेंच जावा व अशा रोतीरने तो चर आंताळ 
सपाटोपेक्षां फूट दौडफूट उंचापर्यंत भरून काढल्याधर 
वरचा भाग साघी माती ढाकून भराबाच्पा माथ्यापर्यंत 
जुबवून टाकतात. व अशा रीतीने आंतील ओल्या चिकण 


( भराव ) 


पन्हळच बनविला भातो. तो तयार झाल्यावर भरावाच्या 
आंतल्या बाजूचे स्लोप साधी माती टाकून करून घेतात. व 
याप्रम्नाणें चिकण मातीच्या दोन्ह बाजूंच्या भिंती साध्या 
मातीने तवे बाजून झांकून नातात. 

भरावाचीजना गा.-ऱज्या क्षागेवर मातीचा भराब 
कर्णे असेल, त्या नागेवरील झाडेझुडपे, गवत, केरकचरा, 
मोकळे दगड व कोठे कोठे विशेष मऊ माती असेल ती सर्व 
काढून टाकावी. झाढांचे बुंधे व मुळ्या खणून काढाज्या, 
कोणत्याह प्रकारचा निवडुंग असेल तर तो खणून काढावा. 
भरावाच्या न्षागेच्या पृष्ठभागावर्राल माती एका बाजूस काढून 
ठेवावी. व भराव पुरा झाल्यानंतर हो माती भरावाच्या 
दोन्ही बाजुच्या उत्तारावर सारखी साफ पसरावी. नामे” 
नाला भराव(च्या शंदीच्या बाजूने उतार असळ तर अशा 
आर्गेत भराव करण्याकारितां उतारावर पायऱ्या कराब्या. व 
त्यांचे टप्पे उताराशी काटकोनांत असावे. भरावाकरतां ज्या 
खळर्यांतून माती आणावयाची ते खळगे भरावाच्या 
उताराच्या टोकांपासून दूर करावे.निदान ते दर३फूट खोळीस 
१० फूट अतर इतक्या अंतराच्या झांत तरी असूं नयेत. 
म्हणजे पाहिळा १० कूट रुंदीचा खड्डा उताराच्या टो हापासून 
१०फूट पलांकडे सुरू करून ३फूट खोल झाला म्हणने दुसरा 
खड्डा भरावाच्या उत'राप्य्या टॉकापासटर *फूट अंतरावर भ्यावा. 

भरावा ची रन भर वाची मात, . वि णे.-ामरावाच 
काम सुरू करण्या'पासर्चे दोन्ही बाजूचे पाणी,. कोठपर्यंत 
यावयाचे हृ खुट्यांनी कडे काहून देतात. र २० फुटांवर 
असून त्या भरादाच्य "भराव | ऊद्टब्होनांत असाव्यात. 
काम करणाऱ्या लोकांस भरावाची रुंदी व उंची दशेविण्या“ 
करतां भरावाच्या मध्यरेषेंत ब तिच्या दोन्ही बाजूंस काट" 
कोनांत अलणाऱ्या रेषेत रुंदी दर्शविण्याकरतां बांबू रोवून 
त्यावर ज्या उंचीपर्यंत भराव पाहिजे त्या उर्चांबरोबर चुका 
माराव्या. अथवा कांह अंतरापर्यंत थोड्या लांबीचा भराष 
करून त्याची रुंदी, उंची व उतार बरोबर दाखव!वे. मरावाची 
उंची समनण्याकरतां ज्या चुका बांबूवर मारावयाच्या त्या 
अशा उंर्चावर माराव्या की, पावसाने गाती भिजून दषल्या” 
नंतर भरावाची ठरलेली उंची बरोबर यावी. 

भरावाची री त.--भरावामधध्य चिखळ, विहिरांतीळ 
अगर झऱ्यांतील गाळ, कुनलेली लांकडं अगर पार्ने अथवा 
दुसरा कोणताहि कुजलेला पदा्थे असू नये. भरावाकरतां 
माती खणतांना असले पदाथे लागले तर ते बाहेर फेकून 
हावे. भराव सारख्या थरांचा करीत आणावा. जेथें उतार 
ननमि्नांस नाउऊ.न पाचतो तेथून भरणीस झारंभ करून 
रस्त्याच्या मध्याकड थराथराने भराव करांत आणावा.पहिला 
तळ पूणे रुंदीचा करून मग दोन्ह बाजूंच्या कळांकडून 
सध्याकडे माती भर्रांत आणावी. कित्येक प्रसंगी मातांचे थर 
१णी घालून धुम्नसाने ठोकले पाहिने. भरती करतांना स 
थर पूर्ण इंदीचे करांत आणावे. म्हणने भराव नियमित 


( मरावांचा पार्या) 


मद्दाराष्ट्रांय क्षानकोश. (स ) ३८७ 


स्थापत्य शाक 


उची बरोबर झाल्यावर उतार बरोबर करण्यासाठी माती 
घालण्याची छावश्यकता राहणार नाहा. 

* भराषाच्या मातीतील सर्वे ढेकळे फोडावी. व्हणजे माती 
दवली असतां सर्वत्र सारखी दुवेल. भराव केलेली पराती 
पाऊस पढल्यार्ने खचते. सवब भराष करतांना प्रत्येक फूट 
उर्चास पुढीळ ॥मार्णे आधिक उंची ठेवावी. घह मार्तास दर 
फुटास १॥ इंच, साधारण पोकळ मातीस द्र फुटात २ इच, 
जात फापस पिकतो, अशा काळ्या मार्तास दर छुटात ३ इच. 

पा या.-रभरावाचा माथा नकाशांत दाखविल्या प्रमाण 
(खणण्याबद्दळ डंचो मिळन) पाणसळांत आणावा. व वाखूचे 
सतार चोपून साफ करावा. पुलांवर व मोररांवर भराष कर- 
तांना भरावारचे ओझे ताररख वांटले बावे म्हणून, त्याच्या 
दोन्ही टॉकांकडन भराव करीत आणावा. पुळाच्या दोन्ह 
योकांकडील भराव पक्षभित्ती ( वुददंगवांल ) जसनशा चढतोळं 
तसतत्ता करीत आणावा. व त्याचप्रमाण एलाच्या दोन्ह 
बाजंच्य़ा दददीनी भितो जतजशा वर येतील तसतशी द्दोन 
कमारनांमध्ये मातीची भर घालावी म्हणजे भराव मज्राकडून 

[गला '1डाविळा जाऊन चांगला घद्ट बततो. घाटांतील दर- 
डीच्या बाजकडोळ भिंती ( राटेनिंग॒ वेल्त ) बांघतांना 
मातीच्या भरावारचे काम दर सांगितल्याप्रमाणच कराव, 
अथे जुन्या भरावाशीं नवा भराव मिळविणे असेळ तेथ 
जुन्या भरावास उतार देऊन नवा भराव त्याच्याशी नोडावा 
ब॒ नव्या व जुन्या भरावाचा जेथ जोड येईळ तेथें पाणी 
घालन धुमस करावा. 

पा य ऱ्या.---उतरत्या जमीनीवर भराव करतांना उता- 
राची भरती फ'र लांब जाईळ व कदाधित घसरून जञाण्यावा 
संभव भततेळ अशा ठिकाणी उताराच्या बाजूस पायऱ्या पाहून 
त्यावर भरती घालावो. पायऱ्यांचे टप्पे क्षितिजपातळीशी 
समांतर असावे. उंच जमिनीत खोदा करणे झाल्यास 
रुदाच्या दोन्ही बार्जकडून पायऱ्या करीत निदान तळाशी 
जावें, दो ऐकडील बाजु लॅप ठेवाब्या. व उतारे खदण्यास 


मान सुरवात करावी. भुसभुशीत नामे 1त खोद्‌ाइच्या 


बाजच्या सरक्षणाथे टॅकडीवरच्या भागांवराळ पावसाच पाणी 
काढून देण्यासाग्री ( कॅचर्वाटरहेत ) मागे करावा. अथवा 
उतारावर पाणी निघून जाईल अशा तिरप्या मोऱ्या कराव्या, 
खोदाइंच्या उताराचय़ा तळापासून रस्त्याच्य़ा भांतील बाजू 
पर्यंत थोडी रिकामी जागा (बभे) ठेबून तिच्यावर रस्त्याच्या 
द्रम्यान पाणी षाण्याकरतां गटारे ठेवावी. 

ख ळ गे.-रस्त्याच्या भरावाकरलां बाजूस जे खळगे 
कराबयाचे ते समचतुष्कोण!कृति असन रस्त्याच्या मध्य- 
रेषेशी समांतर ठेवावे. त्यांची रुंदी सारखी असावी. परतु 
जेथें त्यांची खोली ४ फूट ठेवळी सतांहि भरावास माती 
पुरणार नाहु, तेथ त्यांची रुंदी अधिक करावी. पण खोली 
४ फुटांडून भधिक वाढवू नये. खळग्याच्या भाती 
अनियमित असूं नयेत. जेथ बाजूंच्या खळग्याचा उपयोग 


पाणी बाण्याकरलां करणे नसेळ तेथे हे खळगे एकसारखे 
खगलेले नसाबे. परंतु प्रत्येक १०० फूट ळांवीलख १० कूढ 
जमीन न खोद्दतां सोडावी. असल्या खळश्यांचा डपयोण 
पाणी जाण्यासाठी करणें झाल्यास त्यांच्या बाब्‌ तासून साक 
कराव्या. खोदा& करतांना जी फाजीछ प्नाती उरेल ती हबो 
तशी इकडे तिकडे न टाकतां एका बाजु नीटनेटका भराब 
करून त्याच्या वाजस दिडास एक याप्रमार्णे उतार ठेषाबा. 
पा2> अथवा नदीच्या किनाऱ्यावराळ खाद इताल कानाळ 
मार्ताच्या गरवाच्या माथ्यास अस्ता उतार द्यावा का, त्यावर 
पढलेळें पाणी नदोख्या किंवा पाटाच्या खोदाईच्या उतारा- 
बर किंबा मोकळ्या जागेवर ( वमेवर ) येणार नाह. पाव- 
साच्या पाण्याने भराव चांगला खचन घ& बसावा हणन 
त्यावर पाणी काढण्यासाठी थोडथोड्या उंचीचे मातांचे बांध 
कांहॉ मतरातर भराव!च्या कडेनं व आढवे घालावे. भरा- 
बाचं माप घेणे झाल्यास ग्रातीकरतां जे खळगे खणतात 
त्यांचे माप घ्यावे,म्हणज तंच मातीच्या भरावाचें काम होय. 
भरावाकरतां आणलेल्या मातीचं अंतर म्नोबर्ण झाश्यास 
खळग्याच्या मध्यापासून भरावाच्या मध्यापर्यंत लांबी 
मोजावी. माती १ फूट उंच उचळण म्हणने क्षितिजाशी 
समांतर १० फूट नेण्याबरोबर आहे. तळावाच्या बांधाची 
दुरुस्ती करतांना ज्याप्रमार्ण नब्या भरावार्चे काम करतात 
त्याप्रमाणेच करावं. तलावाच्या बांधाच्या भरावाचो रुंदौ 
वाढविणे झाल्याध नवीन भराव आंतील बाजुस म्हणबे 
पाण्याच्या बाजुस घातला पाहिबे. जुन्या बांधाच्या उतार! 
बर पायऱ्या कराव्या. व त्यांवर भरती घालावी. म्हणणे 
नव्या व जुन्या भरावाचा एकणलीव होईल. पायरो पायटा १ 
कूट भसावा. व अंछारी ६ इंच असावी. कम्तावळेला चिखळछ 
स्वच्छ असून, चिकण व पाणी धरील अशा मातीचा 
असावा. त्याताल सवे दगढ व झाढाच्या मुळ्या काडून 
टाकाव्या. व त्यांतूत पाणी न झिरपेळ अशा प्रमाणाने 
बारीक वाळू त्यांत शिश्न करावी. अश्या चिखलाचे थर ९ ४च 
उंचीचे असावे. प्रत्येक थरांताळ चिसखथलावर पाणी बेताचं 
घाळून पायांनी व फावड्यांनी चांगला सारखा ग!रा होई- 
पर्येत कालवावा[. हे थर सारख्या छंचीचे व पाणसळांत 
असावे. व ते वाळूं देळ॑ नयेत. कमाषलळेल्या चिश्ललांत कद - 
चित्‌ भेगा पढल्या तर भेगा पढछेला भाग खणून काढून वर 
सांगितश्याप्रमागे तो तुउवून चांगळा करावा. भराब व खोदा- 
कंच्या उतारावर जरूर पडेछ तेव्हां गवत लावार्षे. हृ गवत 
पावताळ। सुरू होण्यापूर्वीच लावलं ग्हणबे चांगळ छृगवेळ 
किंवासड का. ् 
रश्स्याचे भरा व.--आगगाच्या प्रचारांत येण्यापूर्वी ष 
शध्यांहि एका गांवाहून दुसऱ्या गांबास थाण्यासाठी थो मोठा 
मागे असतो त्याला रत्त्ता किंषा सडक &हूणतात. रस्त्याची प्रश- 
मावस्या म्हणजे वार्टतील झाढंझुडपे कापून गाल्या थाण्या- 
येण्या इतकी रुंद पह्टी साफ करणे, मेतर पाबसाळ्याच्या 


स्थापत्यशांसर 


मदवाराष्ट्रीय झानळोळ. (स ) ३८६ 


( पदे एस्तै ) 


> ह 64. 
'दिवसांतहि जातां यार्वे म्हणन रस्ता कोरडा राखण्याकरिता 


५०॥२२ फूट रुदोचा भराव घालन व त्या भरावाला भघन ब 
'बाजकडस ढाळ दऊन व त्यावर सरूम व खडा घालून 
सडकर्‍चा पृष्टमाग काउंग व गुळगुळीत करणे, हे मनेतरचें 
काम. अशा प्रकार रस्ता केला ब्हृणजे गाड्या ओोढणाऱ्या 
शनावरांनां फारसे कष्ट न पडतां सवे त्रतेंत सहज रातोने 
अवास हाता. हा भराव उंच केला असल्यामुळे व भरावाचा 
सध्यभाग उच व बाज नीच असल्यामुळे त्यावर पडलेळ 
पावसाचं पाणी जलदीने बाजला वाहून ज्ञात चव त्यामळ तो 
भराव नहू्मा कारडा राहतो; व कोरडा राहिल्याकारणारने 
च त्याचा.पृष्ठभाग मुरूम व खडी यांच्या योंगाने कठिण व 
युळयुळांत कल्यामुळ चाकाच्या गाड्यांनां जाण्यायेण्याला 
छुखकर होतो. जेथे ने्थे रस्त्याच्या एकाबाजकडन दुसप्या 
बाजला पाणी जाण्याचा शभव असेल अशा [ठंकाणा ल्हान 
'हह्ान माऱ्या बांधतात. ओढे, नाले, नद्या वंगेरे ओलांडन 
जाण्याला त्यांच्या त्यांच्या आकारा प्रभाणे लहान मोठे पल 
बांधतात 
. क्च्चेरत्ते ण्णतत्पुरत्या कामापुरते जे कच्चे रस्ते तयार 
केळेले असतात ते साधारण रांताने जमोन साफ करून 
य दोन्हा बाजूला प्राणी बाहून बाईल इतक्या बेताने मध्येच 
याडाशा भर टाळून, व चार्के चिखलांत खच नयेत म्हणन 
थाहासा मुरूम टाकतात, कोणत्य[हि दोन बिदेमधाल कर्मी - 
तकम। अतर म्हणज त्या दाहमध्य भषाढलली सरळ रषा 
हाय. म्हणून रस्ता एका गांवाहून डुसऱ्या गांबाला करा- 
वयाचा असला म्हणज शाक्य ततका त्या रस्त्याला वळण 
कपा असतील तितक चांगलं. घ्हणन जो कच्चा रस्ता पुढे 
पक्का करणे असेळ अशा रस्त्याचा रेषा हाताहाइईल तितकी 
सरळ ठेवावी. त्याला जास्ती बांक किंवा वळणं दुंऊं नयेत 
अक्षा रातांन कच्च्या रंस्त्याची मांडणी केलली असल्यास 

' तोच पुढे पक्षा करावयाच्या वेळी केच्च्या रस्त्यावर केलेला 
खच वाया जात नाहीं. अशा कच्च्या रस्त्यांना आढे किंवा नाळे 
यंतील त्या ठिकाणी लांकडांचे कच्ये पूल बांधतात. किंवा 
त्याच्या दोन्ही दरडी, १५२० फुटांपासून १ फूट इतका 
ढाळ र्त्त्याला येइल अशा बेताने रस्त्याच्या रुंदोइतक्या 
कापून खाला ओोढ्यांत उतरावयासाठी व फिरून चढण्यासाठी 
रस्ता करतात; व ओढ्या'च्या रेतीत “चार्के खचं नयेत ह्हूणन 

- जेवळ'मिळत : असलेल्या दगडांची फरशी करतात असा 
कच्चा रस्ता पक्का करणे झाल्यात रदत्याच्या रुदोइतका 
म्हण्न तुमार २८॥२२ फूट इतका भराव घालतात व नतर 
त्यावर खडा व मुरूम घांलतात. अश्या ळरूच्या रह्तत्याची 
अभ्तांन रेताड असेल तंर तिच्यांत चका या फार जळदीन 
पषंडतात. अज्ञा चक्कांच्या पहून या चकाऱ्यांताल रेती सेल 
झाली म्हणजे बेलांनां गांडी ओढावय|क्ष 'अतिशयं नड ज्ञात 
अशा ठिळाणी चांगश्या मातीचा धर पसरला म्हणजे रस्ता 
उकळ तुघारतोा. नद्यांच्या वाळुकामयं रुद्‌ पात्रांतून रस्ता 


नेणं झाल्यास पहिल्याने कोणत्या तरी प्रकारचें सरकट, काश! 
वगेर न्दोच्या पाण्यांत उगवणाऱ्या मोठपोठ्या उच वाढणाऱ्या 
गवताचा ३४ इंच नाडीचा थर २० फ८ झुंदौचा करून 
त्यावर कांठाबरून चांगळी माती आणन जवळजवळ फुटभर 
जाढाच| थर करतात. अस केळे म्हूणजे भरलेल्या गाड्यांना 
जाण्याक्ष फारले दृष्ट पडत नाहांत. याच्या उलट रस्ता ज्या 
बमीनीतून नात असेल त्या नमीनांतील माती फार चिकण 
असल्यास तावर बाहेरून आणलेळी रेती किंवा सुरूम 
पत्तरतात. असे केलें म्हणजे पावसाळ्यांत सुद्धां अद्या रत्त्याव- 
रून डाण्यास त्राल पडत नाही. कोणत्याहि रस्त्याची उप” 
पुक्तता त्या रस्त्यावरोलळ अतिशय दगेम भागावरून 
जितक आझ नेतां येईल त्यावरून ठरवावी लागते. उदाई” 
स्णाथ, एखाद्या रस्त्यावर घाट.असला आणि त्या घाटा” 
तून ६ किंवा ८ ग्रणच ओझे नेण्याइतका त्याला अवघड 
ढाळ असं तर त्या रस्त्याच्या इतर भागावरून १५ मरण 
एका गाडात आक्षं नेण्याइतका अरी रस्ता चांगला असला तरी 
त्या घाटासुळे त्या रस्त्यावरून जाणाऱ्या) गाडीत ६ किया € 
मणायक्षा जाल्ता भार नेतां येणार नाह. ह्याकरितां रस्त्याचा 
चा माग भातेशय अवघड असेल तो पहिल्यानें सुधारण 
है इष्ट होय. म्हणून ठराविक रकमेत कोणत्या प्रकारची 
सुधारणा करावयाची हृ त्या त्या ठिकाणची जास्ती. अड” 
चण कोणती भासते त्यावर अवलंबून असतें. जर्से; एखाया 
केच्च्या रस्त्यावर एखादी दलदल असली तर ती भरून 
काढण; ॥कवा थोडासा रेताळ भाग अक्षेल तर त्यावर गर्वत 
किंवा माती पत्तरणे; किंवा एकदम फार चढ असला त्र 
ता कापून कमी ढाळ येईल असा रस्ता करणे; किंवा एखादा 
आहा डोलांडून ज्ञाण्याला अतिशय अडचण असेल तर 
त्या ठिकाणी पूल बांधून किंवा सुलभ ढाळ देऊन रस्ता चार्ढ 
करणें. अश प्रकारच्या ज्या ठिकाणी जसनशा अडचणी भर 
तोल त्या त्या दूर कराब्या म्हणले कच्चा रस्ताहि उपयोगी 
पडतो. 

पक्के र स्ते.--हे रस्ते होतां होईल तित% लरळ असलें 
म्हणजे बरे. परतु ज्या अर्थी लोकांचे दळणवळण वाढावी 
व व्यापारासंबंधीची वाहतुकीची सोय व्हावी म्हणून ते केळे 
असतात, त्या अर्यी ते होईल तितक्या मोठमोठ्या गांवा 
बरून व शहरावरून न्यावे लागतात. यामुळे एखादा रस्ता 
६०० किंवा १०७० मेल दर असणारा शहरे जोडणारा 
असला, (उद्.-पुर्ण-बेगलार किंवा भुंबई-आप्रा रस्ता) म्हणज 
त्याच्या शेवटच्या दोन्हा टोकांमध्य तो सरळ नसतो, पर 
त्या ररृत्यावर छसलेल्या मोठमोठ्या गांवांमधील रस्त्याचा 
भाग सरात्र बहुधां सरळ असतो. रस्ता. कारणावांचन लां 
छिवा वळणाचा केडा म्हृणजे त्यावर बास्त लांबीवर 
झालेला खच वाया ज्ञातो. जर एका गांवापासन. डुसऱ्या 
गाबापयत सरळ रेषेत ५ मेल लांबीचा रस्ता होत असे 
आणि त्यास विनाकारण वळण देऊस लरतो ७ 


द झार पान न ९७ पहा | 


कव वती 2 त 
-स्थडक आ्राणिजञ मीनीतीठ खोदाईऱचाछेट 


कनी 
ट्या 
शर 
क तिषक री 
प” £:०*3 ४ ॥__टे2'७० --लके 777 
१-2 ओळ. 
। 9 दोर 


६ ९. ० 


कल्क 1 
पका क | १45७. 


प 


00. धान 3३८2 पशु 


र दुगडीवंद्यारा, | 
गेवकळ -चौध्कानी दुगडाचा कापठेठारेरबःबा 
रनर बकाकंरीरचाप काग 


गेकळ चौकोनी दृगडार्‍चा कापलेठ। देरवावा 


र्ल-चापु्टेकनाग| 


र 


१ 
११४ र 


गप््े 


र 
क... 


पाम २ ८&पट्टा' लहान्प कुडुं भासाठी गुंग ठीऱ्वविचेञाळर्हेस 


दर्गा नीदेरघावाः 
(फ्रंट एतीडरेकान.) 


क्राससेकड़रानकरन 


नी 


ग्र उड 


| 
| 


"र्र 


'२/”२९४ ७२९९ 


रः 4 


८५४८६८ 
पचत फर !श 
क ल्याला मातत्यातन ०6 1६ 21२३ - ढु 


-----_ | शिरशिशारशिशिशिशिशििनशिशिशशिसिपतलपस 0 :--:>--:-:------->3->>>><डदन्टट- -्ट्व््ट्ट्ल्ल्ल्न्ट्ड्न्ट््ट्ल्ल्ट्ल्ल्ल्>नहन्न्ल>>>भापिश्णि ईकरर्शारिकशार्शर्शार्शिरशिशिण 
क 


ह ०* च पूरक पान ४३४पहा 
र्ड कभानीचा देखावा 


नोडकमाती ं 
खंडकमानींचादेख्ावा, 
व श्र 


( रस्ते ) 


छांबांचा केला तर दोन मैल जास्त लांब झालेल्या रस्त्याला 
केलेला खर्च एक व दरबर्षी रस्तां दुरस्तीस लागणारा खचे 
दुसरा मिळन दुप्पट खच होऊन पुन्हां जाणारायेणारास 
दोन मेल जास्त लांव जावे लागलें हे निराळेच. एवढ्या 
करितां रस्ता सरळ रेषेत आणि कारणांवांचन वांकडी तिकडी 
वळणे न घेतां केळेळा चांगला. परंतु आपल्याला जर पवे 

ताची रांग ओलांडन जावयार्चे असेल तर त्या रांगमध्य 
नेथें सगळ्यांत कपॉतकमो उंचीची खिंड असेल अशा 
ख्िडीतनच जावें लागते. अश्या बाबतीत खिंडीतून बाणाऱ्या 
रस्त्याला जरी वळण द्यार्वे लागल तरी ते अपारेहाये आहे 
म्हणन ते द्यार्थे. त्याचप्रमाणे पळ बांधावयाजोगा नदोंच्या 
पात्रांत खडकाचा पाया मिळेल अशी जागा व त्या ठिकाणा 
नर्दांचें पात्रहि अरुंद ष दरडी उंच असतीळ अशो बागा 
रस्त्याला बरंच वळण देऊन सांपडली असेल तर रस्त्याला 
वळण देणं इंट आहे. खेरीज एक वेळ रस्ता लांब छझसलेला 
पुरवतो परंतु त्याला चढ असलेला मात्र चालत नाही. 
याकरितां रस्ता थोडा लांब करून लर चढ टाळतां आळा 
तर बरें. ताधारण चांगल्य़ा रत्यावर सपाटीवरून गाडी झढ- 
ण्यास जितकी मेहनत लागते त्याच्या सुमारे दुप्पट मेहनत 
रस्त्याळा २४ फुटास १ फूट इतका चढ असल्यास लागते 

त्याचप्रमाणें १०० फुट उंच टेकडी चहून जाण्याला नितके 
श्रम लागतात तितक्‍यांच श्रमाने सपाटीच्या रस्त्यावर 
समारं २००० फट जातां रेत. या कारणाकरितां रस्त्याळा 
नितक्ता चढ कमी देतां येईल तितका द्यावा. खेर्रांज श्रमाच्या 
मानार्ने पाहतां चढ असलेला रस्तो फार वाईट व अ्ा 
रस्त्यावर गाडी चढतांना फार वेळ लागतो ब खारी उतर- 
तांनाहि गाडीचा वेग मुद्दाम कमी करावा लागतो. व त्या- 
सुळे घोड्यांच्या व बैलांच्या पायांना मागून गाडीचे जाडा 
पुढे ढकर्लांत असल्यामुळें व गारडांचा वेग वाहू नये म्हणून 
जोडल्या जनावराला ती मार्गे रेटून धरावी लागते यासुळ 
श्रम होतात. याखेरोज उतारावर अनावर पाय ठेचळन 
पडण्याचीहि भोति असते. रस्त्याची लाईन होताहाइल 
तो देडा( वाटर शेड )व&न घेत जावी; अस केल्यान मार्‍्या 
बांधण्याची जरूर पडत नाहीं. जरी रस्ता भगदी 
सरळ असला 'म्हणजे त्याची लांबी कमीत कमी 
असते तरी सरंळ रेषेशी १० अंश कॉन होईल इतक्या 
प्रदेशांत त्याला 'थोर्डांफार दळणे असलां तरी त्यांची लांबी 
फारशी लक्षांत येण्याजोगी वाढत नाहीं. आणि या सवल- 
तीचा उपयोग रस्त्याला वळण देऊन तो जर देडावरून 


नेतां येत असला तर'तसा नेऊन भोऱ्यांचा खचे वांचविता 


येतो.किंबा थोडं वळणं देऊन रस्त्यांवर घालण्याच्या खडीच्या 
खाणीजवळून तोरस्ता नेतां येत असला तर न्यावा, किंबा थोड 
वळण देऊन ज्या ठिकाणी भराव करावा लोंगणार नाही 
किंबा फार खोदाई करावी लागणार नाही अशा रोतीनें 
रस्त्यांची रेषा (हछाईन) ध्योंबी. 


महाराष्ट्री श्ञानष्कोषा. (ल ) ३८७ 


स्थापत्यशास्त्र 


रस्त्यास चढ ठेवण्याचे प्रमा ण.<र्‍वर सांगितलंच 
आहे काँ, रस्त्याला वढ होतां होईल तितंका कपी द्यावा.याचे 
कारण असं कॉ, सपाटीच्या रस्त्यावर बेलाच्या! बोडोला नर 
१० मण ओझ गाडीतून नेतां येत असलें, तर त्याच बेलांनां 
रस्त्याला १० फुटाला एक फूट इतका चढ असला 
म्हणजे फक्त अडीच भणच ओक्ले नेतां येईल. तो चढ २४ 
फुटांत एक फूट असला तर ५ मण. नेतां येईल व ४५ 
फुटांत एक फूट असला तर७॥मण ओझे नेतां येईल. व १०० 
फुटांत एक फूट असला तर ९ मण नेतां येईेळ. अशा रस्त्या- . 
बर गाडीत जितके ओझें 'भरळ असेल त्याच्या २४ न्या 
भागाइतका जोर ती गाडी झओढावयारू लागेल म्हणून अशा 
रस्त्याला २४ फुटांत एक फूट इतका चढ असेल तर बेलांनां 
सपाटीच्या रस्त्यापेक्षां दुप्पट मेहनतत पल. व झ्हणून 
त्याळा २४ फुटांत एक फुटापेक्षा जास्ती चढ देऊं नये 
असे ठरत. चढावरून गाडी ओढून घेऊन जावयाची म्हणणे 
घोड्याळा त्याच्या शरीररचनेच्या कारणामुळें जञास्ती श्रम 
पडतात. म्हणज सपाटीच्या रस्त्यावर पांच माणसें जितर्के ' 
ओझे सैचून नेऊं शकतात तितकेच ओरझे एक घोडा सहन . 
नेऊं वाढतो; पईतु चढावर जितके ओझ तीन माणसं नेऊं : 
शकतात तितर्वेहि ओझें घोड्याला नेवबत नाहो. रस्त्यावरचे 
चढ असे कष्टदायक असल्यामुळे एखादा घाट ओळांडून . 
न्ावय!चा असला म्हणन रस्त्याला एकसारखा चढच द्यावा 
छागतो, जनावरांना विततांवा देण्यासाठी अशा रत्त्याचा कांही. 
भाग सपाट करतात. परतु त्याळा भध्ये उतार कधीहि देत 
नाहांत. कारण नितका उतार द्यावा तितका चढ पुन्हां 
चढून जावा लागतो र) 
पक्कावसोठारस्ता.-या संबंधार्न साधारण नियम भसा 
आहे का,मैदानांतील कोणत्याहि रस्त्याला रे०फुटांत एक फूट * 
। पेक्षां जाती ल्लोप देत' नाहींत व घाटांतून जाणारा रस्तता 
असला तर २० फुटांत एक फूट यापेक्षां जाश्ती चढ देऊं 
नये: रक््त्यावरून जाणाथ्या येणाऱ्या गाड्यांनां सहन रीतीन 
एकमेकांच्या बाजरने जातां यावें या करितां रस्त्याची रुंदी 
निदान सोळा फट असादी लागते. परतु खरोब माणसांना 
व मोकळ्या जनावरांनां नञाण्याकरितां वाव . अत्तावा म्हणून 
मोठे रस्ते बहुधा २० फुटापेक्षा कमी करीत नाहीत. उत्तर 
हिंदुस्थानांताळ कांहा राजसागे४०फट रुंदीचाहि असतात. या - 
४० फुटांपैकॉं मधीछ १६ फुटांवर खडी पसरलेळी असते ष 
दोन्ही षाजू १२1१२ फूट सुरूम घाळून पाणक्षांनां व जना- 
बरांनां चालावयाजोग्या केळेल्या असतात. कोणत्याहि मोठ्या 
रस्त्यावर गाड्यांची वाहतुक फार असली तर त्याचा भधीछ 
१४ किंवा १६ फट भाग खडी घालन तयार करावा लागता 
ण गाड्यांची वरदळ फारशा नसल्यास खडी पसरळछा, भाण 
१२ फूटे रुंदीचा असला तरी चालतो. रश्त्य!च्या भरावाच्या 
दोन्ही बाजंचे स्लाप अथ संपतात तेथपासून बाजूच्या गटारा- 
वर्येतं १०॥१५ फूट . लागा सोडलेली असते. या जागेवर: ' 


स्थापत्यशाख___________2_--ममममममम्म्मऱनचच्च 
कळ अ > > व्क्क्र््न््य्््््््््््््््ा 1 क त्ल्काकाकाााात्कल्कॉांगा 
रस्तप्याळा दुरस्ती करण्यासाठां कागणारां खडी, मुरू , रेती 
वंगेरेच ओटे करतात. या लाभाच्या पलीकढे ३ ५ फूट 
रुंदौर्चा, रस्त्यावरीळ पाणी वाहून नेण्यासाठी गटार केलला 
भसतात. एक टन ओक गाडांत ळून ओढून न्यावयाच 
असल्यास सपाट मैदानावर दगडाची फरशी केलली ७ सेल 
तर ३४ पोंडांचा जोर लावावा लाग आणि खडीचा रस्ता 
बाकेच्या रुंळानें दाबळेला कठिंग व गुळगुळीत असेळ तर 
प्रावर ४६ पोंडांचा जोर लागतो. साधारण खर्डाच! कठिण 
रहता असला तर त्यावर जोर ६६ पोडांचा लागतोंव गोटवांचा 
रस्ता केळला असळ तर १५० पाडांचा न्षोर लागतो 
यावरून अर्स प्रमाण निघतें ५, गोट्यांचा रस्ता असल्यास 
त्याळा १५ फुटांस एक फूट यापेक्षां नास्त चढ नसावा व 
खर्डांचा अगदी गुळयूळीत रसता असेळ तर त्याला ५० 
फुटांस एक फुऱापेक्षां जास्ती चढ मतर न्य. रस्त्याला 
द्यावयाचा ढाळ किंवा वढ असुक अंशांचा असं म्हणण्या- 
__ वाहि प्रघात आहे. एक अंश,चा चढ म्हृणजे ५७ फुटांत 
_-एक फूट, २ अंशाचा चढ म्हणजे २९ फुटांत एक फूट, २ 
' अंशा म्हणजे १९ फुटांत एक फूट, *र .भंशांचा म्हणजे 
"१४: फुटांत एक फूट, व पांच अंक्वांचा म्हृणजे)) फुटांत एक 
कूट वढे होय. 
र॑ सत्या ची झा डॅ.--रस्त्याव्या बाजूंना ३० पासून 
७५० फॅट अंतशाबर दोन्ही सयाजला झाड लावतात. त 
झ्या ठिकाणा गाड्या उतरण्याच;: तळ असेळ त्या ठिकाणी 
नवळ जवळ अर्शी झाडे असावी. म्हणजे त्प्ांच्या छायेत माण- 
खांनां व जनावरांना वित्तावा घेलां ग्रेता. हीं झाड बहुतकरून 
स्पांबा, सिंच, ठिंब, वड, नांदुकी इत्यादि जास्ती छाया देणारी 
असावीत. 
ज्या ठिकाणी भराव करावयाचा असेल त्या ठिकार्णी 
रत्त्याच्या माथ्याची रुंदी २०-२२ फट ठेवतात व दोन्ही 
बाजंच उतार (स्लोप) १॥ फुटाला १ फूट ते ३ फुटाळा एक 
फूढ पर्यंत ठेवतात. ज्या ठिकाणी मध्येंच टेकाड 
असेळू आणि त्यांतून कापून, खोदाई करून, ररता कराव. 
याचा अलेल त्या वेळेला रस्ता २० फूट रुंद व बाजूला ३-३ 
कूट रुंदोचा गटार व नतर १ फुटाला एक फूट म्हणजे 
४५ 'भंशांभा ढाळ (स्लोप) देतात. जमीन रेताड असेल तर 
१॥ फुटा । एक फूट इतका रलाप. द्यावा लागतो. साधारण 
रत्त्य ची रुंदी. २०-२२ फूर असते; व त्याचा मध्यभाग 
दोन्ह बाजूपक्षां. ४-५ इंच उंच केलेला, वतुखंढाकृति 
अहतो, त्याच्यासुळ रप्स्यर्‍वर पाणी कधीहि सांठून रहात 
नाही; दोन्ही नाजूस बादून जाते. व त्यामुळे रस्त्याचा पष्ठ 
आण नेहमी कोरडा १ त्याधुळ मनबूत राहतो. घारांत 
या अलल त्यावळेळा साश्र बाहूरून भांतह्या 
स वही बाजळा) फुट अर्धा £व याग्रमाणे 
७.) तो. ब टेंबडोच्या बाजन सारखं गटार 
अशह्यायुळ रहत्याबरीळ सब पाणी या गडारांव 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. ('स॑ ) ३८८ 


सकळजन 


( सस्ते) 


वाहून येतें. या गटारांतलं पाणी रस्त्याच्या ख!दून कांद्दी 
कांहीं झेतरावर मोऱ्या बांधून मोकळ्या बाजस सोडून दिलेल 
असते असा स्लोप देण्याचा दुसरा हेतु असा ७४ काँ,वरून 
खालीं उतरणाऱ्या गाड्या वेगासरशी दरडीवरून खाली पड 
प्रेत. खरीज दरडीच्या वाजूळा दगडाचो पाळ किंवा वरवंडी 
बहुतकरून बांघळेली कृसतेच. या टेकडीच्या बा तृच्या गटारात 
टॅकडीवरचें पाणी वाहून आह्यासुळे रस्ता धुवून जाऊं 
नये याकरितां टेंकडी'च्या बाजवरून पाणी वरःयावर अडवून 
नेण्यासाठी गटार बांधलेली असतात व या बरच्या गटारांच 
पाणौरस्त्याच्या खालून आणाऱ्या मोऱ्यांनां मिळविछेलं असत. 
रस्त्याचा पृष्ठभाग कडिण व गुळगुळीत करण्याचा हेतु अत्ता 
असतो को, त्यावरून जाणाऱ्य। गाड्यांनां भोढावयास जार 
कमी छागावा. कच्च्या सणट रस्त्यावर जितळ ओझे आहून 
नेतां येत त्याच्या तिप्पट झोझे खडीच्या कटिण व गुळगुळीत 
रस्त्यावरून भोढून नेतां येत,ब खडीच्या रसर ॥ावरून थितक 
नेतां ये, त्याच्या स&।पट रेल्वेच्या रळावरू ' ढकलगाडीने 
ओढून नेतां येत. म्हणने कच्च्या रस्त्याधर जर २ मण 
झले मनुष्याला ओढून नेतां येत असलं तर कठिण 
घुळगुळीत रस्त्यावरून ६ मण ओझ नेतां येहेल व (च 
रेल्वेने १३६ मण ओझें ओहून किंवा ढकळुन नेतां येईल.खडी 
लन रस्त्याचा पृष्ठभाग कठिण घ गुळगुळीत करण्यापासून 
दसरा फायदा असा आहे का, पावसाचे पाणी चटकन 
वाहून गेल्यामुळे रस्ता कोरडा राहतो व तो कोरढा राई 
ल्यामुळ चकाऱ्या न पडण्याइतका कठिण राहतो. रस्त्यावर 
घालावयाची खडी किंवा दुसरा कोणताहि पदार्थ भस 


असला पाहेने काँ, त्यावरून रूळ फिरबून रस्ता पुरा केला 


म्हणजे त्याचा पृष्ठभाग गुळगुळीत, काठिण घे चिकण ठट्टावा 
ब तो तसाच रहावा यासाठी त्याच्या खाला साधारण काण” 
त्याहि ओश्यानें न दूबणारा असा पाया घालावा लागता” 
असें करावयाचे म्हणले भरावावर पाणी घालून ठोकून तो 
कठिण करावयाचा किंबा भराव केल्यावर एखाददुसरा 
पावसाळा गेल्यानंतर त्यावर मोठमोठाले अनघड दगड 
ठोकून बसवून किंवा फुट,सवा फूट जाडीची खडी धाडून 
त्यावर मोठप्लोठाले जड रूळ फिरवावयाचे. पस्स्याच्या पू्ठ 
भागासाठी वापरावयाची खडी बारीक १ टंचो फोडळेछी 
असावी लागते. अशी खडी पाणी शिंपून व।फेच्या रुळा 
दाबून रस्त्याचा प्ष्ठक्षाग कठिण झाला म्हणडे त्यावर रता 
किंवा मुरूम घालून च त्यावर हळ फिरवन गुळगुळीत 
करतात.याच्यापेक्षां जास्ती नुळगुळीत रस्ता पाहिन असल्यास 
त्यावर पातळ डामर उन करून व त्यांत कांही प्रमाणांत 
डापराचे खडे टाकून त्यांत खडी बुचकळून काढतात व 
पसरून त्या खडींत राहणारा पोकळ भाग दगडाचा चुरा 
ब चुना व डामर घातलेली जाड रेती पसरून वरून * 
फिरबितात; त्याच्या योगाने.वरचा भाण शुळणुळीत त्र कठिण 
हातो. अद्या रस्त्यांत पावसाचे पा्णीहि जि(त नाही १ 


(रस्त्याचे प्रकार) 


उन्हाळ्यांत उन्हार्ने फुटून खडेहि निघत नाहीत.ज्या प्रांदांत 
खडी मिळत नाहो त्या ठिकाणी खडीचा किंवा पक्का रस्ता 
करणें झाल्यास चुनखडी किंवा खंगरी विटांचे रॉडेहि वापर- 
तात. यांपैकी चुनखडीचा किंवा तांबड्या मऊ दगडाचा 
झेलला रस्ता बेलांनां चालावयास व माणसांनांहि चालावय़ास 
फार सुखकारक होतो. परंतु जास्ती ओझ नेणाऱ्य! गास्यांची 
जास्त वर्दळ असेल तर मात्र त्यास चकाप्या पडतात. खडी 
न्य़ा दृगढाची करावयाची तो दगड काठिण व चिकण 
असावा लागतो. महाराष्ट्रांत सांपडणारा काळा दगड किंग 
कार याची खडी फार चांगली असते. खेरीज सिकतोपल 
(शड स्टोन), व चूर्गोपलळ (लाईम स्टोन) या दगडांची खडी 
गुजराथेत मिळते व तीहि चांग्रळी असते. कांही कांहीं 
शहरांतून ( उदाहरणार्थ, भडोच ) गाडया ज्ञाण्यानाठी 
सुद्धा फरशी करतात. पण अशा फरशाचे दगड चार इंचापेक्षा 
जास्त रुंदोवे असतां कामा' नये नाही तर घोड्याचे पाय 
घसरून घोडे पडावयास लागतात. हे फरशीचे दगड ८ पासून 
१८ इंव लांब, ४ इंच दंदव ४ पासून ६ इंच ज्ञाड असे 
अततात व त्यांच्या खालो* चुन्याचे कांक्रीट केलेलं असते व 
त्यांचे सांधे वाळूने भरलेले असतात. फरशीची उरंदी १६ 
फूट असली त( 3० फूट लांब रस्ता करण्याला ५००॥५५० 
दृगढ लागतात; कारण ४ इंचाची दगडाची उुंदोव अध्या 
इंचाच! सांधा मिळून ४॥ इंच होत असल्याकारणानें १०फूट 
ळांबॉंत २७थर होतील ब प्रत्येक थर १६ फूट लांब असल्या- 
कारणाने त्यांत १८ पासून २३ पर्यंत दगड असतात. 
श्या ठिकार्शी फोडून खडी करावयाजोगे दगड नखतीठ 
अशा ठिकाणी नदीतील गोटे व वाळू ह्यांबाहि खड प्रमाणे 
उपयोग करतात. ज्या ठिकाणी ओझ्याच्या गाड्यांची 
रह्ददारी फार नसेळ अशा ठिकाणीं खर्डाच्या ऐवजी मुरुमा- 
चाहि उपयोग करतात.मुरुमाचे रस्ते जनावरांनां पाळावयास 
सुखकर असतात व त्यांनां खचोहे. कमी येतो. मु€ : म्हणजे 
काळा बृगढ किंबा कारा दगड ह्यांचा पाऊकष, उन, वगेरेचच्या 
भैसर्गिक परिणामार्ने फुटून होणारा चुराच होय. 

रस्त्या चे प्रका र, वर्ग पहिला.--पहिल्या पर्गीचा रस्ता 
करणें झाल्यात भराबाची उंची दोन फुटांपेक्षा जास्ती नसली तर 
निडान १०८ फूट रुंदीची जागा लागते.यांपैकॉ मघले १० फूट 
रस्त्याची दंदी; भराषाचे ह्वोन वाजूचे ढाळ द्र एक व! जूला 
४४ फूट; त्याच्याहि पछीकडे दर एक वाजला २०।॥ ९० फूट 
रुंदीचे खडी, लुरूम, वाळू वगैरेचे ओटे करण्याकारेतां १ 
त्यांच्या पछीकडे १५॥१५ फूट गरट!राशारठी; ज्या ठिहाणा 
जमिनीची किंमत फार असेळ त्या ठिकाणीं वरच्या हिशबांत 
काटकर करून €« फूट रुंदी धत तरी चालते. अशा 
रस्त्याची रुंदी ३० फूट भरावाच्य़ा दोन्ही बाळा ढा.5 दोन 
फटा काण कूच चढाचें मान२'५ पुांत एक फुटांपेक्षा कास्ती 
असु नये. अशा रश्श्याबराळ१० फुरांपर्यंत गाळ्याच्या हांची 
दोन बरबंड्बांभघील रंदोष्ि २० फूटच करतात. य्यापेक्षां 


महाराष्ट्रीय शानकोश. (ख ) ३८९ 


ख्थापत्वशास्तर 


मोठे पूल असले तर त्या ठिकाणी रुंदी २० [फुटांची केली.तरी 
चालते. अशा रस्त्याच्या मधल्या :१८ फूट रुंदोवर एक फूट 
नाडीचा सुहमाचा थर पसरतात. व त्यावर ६ (इंच जाडीची 
खडी किंधा कंव,र ( चुनखडी ) एंसरतात. ज्ञ. ठिकाणीं 
मुरूम मिळत नतेळ ध जतीन कठिण भसेल त्या ठिकाणी 
९ इंच नाडीचा खडीचा थरच घालतात. 

वर्ग २ राः--दुरून्या वर्गाच्या रस्त्याची रुंदी २४ फूट 
करतात व त्य़ाला अमीभ ८० फूड रुंदोची लागते. परंतु 
बागाईन जगिनीतत रस्ता करगे झाल्यात (ही रुंरी ६२. 
फुटांपर्यंत सुद्धां कमी करतां येते. अशा रस्त्यावर २० 
फुटांत एक फूट यापेक्षां जास्ती चढ असू नये. आणि' 
मोठय़ा पुडावर त्याची रुंदा १८ फुटांपर्यंत करतात. यावर 
खडी घातरेल्या भागाची रुंरी १५ फूट असते. 

वश ३ राः---तिसऱ्या वगोच्या रस्त्याची रुंदी २० फूट व 
एकंदर अमिरॉरचेः रुंदो ७२ फूट असते. मोठ्या पुलावर 
त्यावी रुंदी १४ फुटांपर्थेत कमो करतात. याळाहि २० 
फुटांत एव; फुटापेक्षा जास्ती वढ असूं नें. ब त्यावर 
खडी घातटेत्या भागाची रुंदी १४ फूट अघते. 
वर्ग ४ शा:--चवध्या बर्ग.चा रस्ता म्हणने कध्या रस्ता 
य. अशा रस्त्याला ५४ फूट रुंदीची ज्ञागा घेतात. 
दोन्ह; शोजूव्या हद्दीच्या गटारांच्या मगला भाग 
इपे वगैरे काढून साघारण रीरताने सपाट*करतात. नद्या, 
नाल्य६रून पूळ न बांधतां त्यांत उतरण्यालांग ढाळ 
कर॒हात. अक्षा रस्त्यालाहि १८ फुरांस एक फूट यापेक्षां 
जञारती चढ असू नये... स्षस्ताईंचे दिव होते ( २०-३० 
वर्षांपुर्वी.) त्याबेळी पाहिल्या वगीच्या:रस्त्याला:!दर मेडालः 
१४२०० रुपये, दुसऱ्या वगाच्या रस्त्यास १०००० रूपये, 
जिसर्‍्या वर्गाच्या रस्त्यात ६००० रुपये व.चवथ्या वगोच्या 
रस्त्यास १००० रुपये खचे येत अशे. साधारण रोतोीने 
महत्त्वाचे रस्ते दुसऱ्या वर्गाचे व त्याच्यापेक्षा कमी मइ- 
अ,चे रस्ते तिसऱ्या वर्गांचे होत. 

वावसाच्यापाण्याच्यामोऱ्याबभराव.--णनोराचा 
पाऊस पडत असतानाहरि रस्त्याच्या बाजूला तुंबलल 
वाणी रस्त्यावर न येहल इतका भराव उंच करावा 
ढागतो, व खेरीज पावसाचे जित्तक पाणी पडून वाहून बाहळ 
मितके षाण्याइतका मार्ग अंतराअंतरावर मोऱ्या व पूल 
बांधून ठेबला पाहिजे, अशा मोऱ्या व पूळ असूनह 
मोठ्या पावसाच्या वेळीं जितक्या उंचापर्यंत पाणी चढेळ त्या 
खपाटीपेज्तां ३ फूट उंच भराषावा माथा ठेबाबा डागतो, 
मोठ्या लांबचळांब भेदानांत रस्ता कराषयाचा झाल्यास 
कघा को माझ्या बांधण्याचा खर्च अतिशय होण्याचा 
शभब असलो. अशा ठिकाणीं भराष एकसारखा न 
करतां मर्ष्ये ५०० पासून १००० फूट लांबोच्या खिंडी 
ठेवतात. व या खिंडीतील रस्ता जमिनीच्या सपाटीएराबरच . 
हेषतात. व, पाण्याच्या प्रवाहाने तो वाहून जाऊ नय्रे म्हणून 


ह्वो 
व्‌ 
झु 


भहाराष्ट्रीय शानकोषश्ा. (ख) ३९० 


( खडी ) 


सव रह्त्याच्या रुंदीची व खिंडीच्या इतक्या लांबीची (५०० 
पासुन १००० फूटांपर्येत) फरशी करतात. रत्त्यासाठीं भराव 
करतांना दर. फूटाला १ पाबून १॥ इंचपर्येत इतकी त्याची 
उंची वाढवितात. रस्ता पुरा झाल्यावर भराव ६ पूड 
उंचीचा रहावा अशी अपेक्षां असल्यास तो भराव करावयाच्या 
बेळीं ६ फूट ६ इंचापासुन ६ फूड ९ इंच उंचीचा करावा. 
म्हणञ्ञे एकदोन पाऊस गेल्याबर असा भरव दबून शेवटी 
६ फूट उंचीचाच भराव राहतो. कारण भराच करतांना माती 
षोकळ असते. व पाऊस पडल्यानंतर तिच्यांतील पोकळ 
जागा, वर पडळेहय़ा मार्तांच्या कणांनी भरून आते व त्यामुळे 
भरावाची उंची कमी होते. बातांचा भराव कश्यारने न पाव- 
सार्चे पाणी जभिर्नांच्या सपाटीअरून सारल्हें बाहून नात 
होते त्याला वाहून जावयास वाव. मिळत नाही व त्यामुळे 
ते तुंब्त ब अश्या पाण्याला थोडथोड्या अंतरावर हुं तुंबलेल 
णाणी दर सेकंदास २३ किंबा ४ फूट इतक्या वेगानें निघून 
न्ञाण्याएवढा वाव या मोऱ्यांतून ठेवाबा लागतो. अशा नोर्ब्यार 
तून जी बाजू नीच असेल त्या बाजूस पाणी वाहाते ब 
जवळील कोणत्या तरी नाल्याला अथवा ओढ्याला मिळे. 
खडीचाल णे.-र्‍रस्त्यावर जी खडी घालावयाची तिची 
: बाडी सहा इंचांपेक्षां कमी नाडीची कर्धीहि असं नये. 
रश्त्त्याची जमीन बाइट असल्यास ९ इईंचहि खडी घालावी 
' स््र्डांचे थर ३-३ इंच नाडीचे. घालतात; व एक थर रूळ 
फिरबून चांगल! ददवला| म्हणने त्यावर दुसर थर घालतात. 
* शेवटचा थर घातल्यावर. तो रुळ!च्या भाराने मळी सद्धा 
दबेनासा झाला म्हणजे त्यावर चरचरीत वाळ किंवा दग- 
डाचा खुरा किंवा बारीक चुनखडी समार॑ क ईंच जाडी 
होईल इतकी पसरतात व त्याव्र पाणी टाकून रूळ फिरावि- 
तात. म्हणले रस्ता'कठिण, गुळगुळीत मजबत असा होतो. 
हो रेती किंवा चुनखडी पसरणे ती खडी पोकळ अत्ता 
त्यावर पसरू नये, नाहीं तर ती खर्डाच्यामध्ये जाऊन 
खडीचा खड्यांचा एकमेकांशी सांधा होऊ देत नाहीं .व असे 
खडे एकपेकांत न गुंतले तर एकेक खडा निधं लागतो 
'ब त्यासुळे रस्त खराब होतो. रत्स्यावर पसरलेली बाळ किंवा 
खुनखडी वरच्या खडीच्या सांधीतून व भेगांतून फक्त २-३ 
हच खोलीपर्यंतच जावी, जास्त खोल नाऊं लये. ही वाळ 
पसरावयाची म्हणजे दर, वेळेला थोडथोडी म्हणजे सुमार 
घाब इंच बाडीची पसरावी, म्हणजे दर वेळेला थोडथोडे सांधे 
ब्लुजत नाताल व तिसऱ्या किंबा चवथ्या थराला सर्व सांधे 
बुजून रस्ता गुळगुळीत होईल. रस्त्यावर पसरावथाच्या 
छडीचा प्रत्येक दगड साधारण घनाळाति अलावा चपरे 
हृगढ किंवा पातळ कपऱ्या असूं नयेत. कपऱ्या असह्या तर 
त्या झळाच्या भारन फुटून जातात 
विन पाली 
। तारच्या बांगळ्या 
बघुळाकार केलल्या अलतात ब अशा बांगर्डातून कोणताहि 


मध्ये भेगा 


.इंच घनाकार खडीचा.असला तरी चालतो. 


खडा वाटेल त्या दिशेने सहन गेला पाहिने. १॥ इंची खडी 
वापरावयाची म्हणजे या बांगडीचा ब्यास दोड इंच ठेवाब- 
याचा. ब अश्या बांगडीतून खडीचे सवे तुकडे सहज नातीछ 
येवढ्या आकाराचे त्वे तुकडे असावे लागतात. व लो खडा 
अशा बांगर्डांतून न जाईल तो फोडून बांगर्डातून जाईळ 
असा केला पाहिजे. समजा काँ, एक इंच लांब, एक ईंच रंद 
ब॒ एक इंच नाड अस्ते खडीचे घनाकार तुकडे पाहिने आहेत 
अले ठरषिळ तर त्याला बांगडी १॥,इंच व्यासाची लागेल. 
कारण १ इंच धनाचा कणे १/१--१--१ > ३- १.७९ 
ईंच इतका असतो; ह्हूणने असा धन १॥ इंचाच्या बांगर्डी- 


क *. 
' तून लहूज नाईल, त्याच्या वरच्या बाजूच्या एका कोंनापासून 


तळाच्या सर्भोवारच्या बाजच्या कोनापर्यतचें अतर १॥ ईंच 
हीच त्याची जास्तीतजञञास्ती लांबी होय. बाकी कोणत्याहि 
दिशेनें त्याची लांबी मोजली तर ती. १॥ इंचापेक्षा कमीच 
भरेल अशा एक इंच आकाराच्या खडीला १॥ इंची खडी 
अस म्हणण्याचा प्रधात भाहे. व ही खडी बरोबर. फुटली 
आहे का नाह| हे पाहण्याकरिता १॥ इंची बांगडीचा उप 
यांग करतात. हांच खडी पाऊण ईंच धन या आकाराची 
असेल तर त्याला १॥ इंच व्यासाची बांगडी वापरावी लागत 
व अश्शा खडीला १॥ इंची खडी असं म्हणतात. प्रत्येक खडा 
१॥ इंच घन आकाराचा असल्यास त्या खडीला २॥ इंची 
खडी म्हणतात; व अज्षाच धनाची प्रत्येक बाज जर.१॥ ईच 
भस्षेल तर त्या खडीला २॥ इंची खडी म्हणतां येईल. रस्त्या 


- साठीं वापरावयाची खड १॥ पासन २ इंच मापाची म्हण्जे 


इतक्ष्या व्यासाच्या बांगडीतून नाणारी असावी लागते. यापैकी 
पाह्वेश्यान.पत्तरावयाचा ( झ्हणजे तळाचा ) थर दोन ईव 
मापाचा; म्हणजे प्रत्येक खडा दोन इच व्यासाच्या बांगडीतून 
भ्षाणारा असावा व त्याच्या वरचा थर १॥ - इंच मापाचा 
असाव. खडीचे खडे जर फार मोठे असले तर त्याच्या” 
मोठाल्या रहातात व त्यामुळ रस्ता धुळ” 
गुळोत होत नाही. यापाठींच अगदी वरचा थर बारीक 
खडीचा घालतात, खालचा थर लरी १ दुंच. पासून १ 
पण वरचा थ€ 
पाऊण इंच पासुन १ इंच घनाळति असावा लागतो. आणि 
म्हणूनच खालचा थर दोन इंच मापाचा ( बांगडीचा 3) 
बरचा १॥ इंच मापाचा (बांगडीचा) असावा असा साधारण 
नियम आहे. खडा जितको कठिण व चिकण दगडाची भरो 
तितका छो बारीक फोडावी म्हणणे रस्ता कठिण व. गुळ 
गुळीत होतो. मुरूम किंवा जांभे दृगड यांची खडी केलेली 
असल्यास ती इतकी बारीक फोडीत नाहीत. रस्त्यावर 
खढी पसरून त्यावर रुळ फिरविण्याचे कास पावसाळ्या” 
तच करावे छागते, कारण रूळ फिरत असतांना सर्ब खर्ड। 
व तिचा खालचा भाग ओला ब दमट अलछा व्हणनेच 

खडो.चांगली दबते ब रस्ता कठिण होतो. पाणी पुरतं १ 
मिळाल्यास खढीचा अमन चांगळा बसत नाहा ब उन्हाळ्यांत 


( रंस्ते ) 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. ( स्व) २९१ 


स्थापत्यशात्त् 


खडे फुटून रस्ता उघडदो. उलटपक्षी पावसाळ्यांत जितकी 
खडी मिजलेली अतते तितष्ठी बाहेरून पाणी आणून मिज- 
विण्यास खचे फार येतो. रस्त्यावरच्या खडीचा थर कपमीतकपी 
सह इंचांचा असतो. तो थर क्षिजून ४ इंच नाडीचा 
उरला झ्हृणजे फिरून २ इंच जाडोचा थर घालावा. अस 
बहुतकरून दर चवथ्या वर्षी करावें लागते. हा थर घालाव- 
याच्या पूर्वी जुना थर इंच दौडईंच खोलीपर्यंत टाचून नंतर 
त्यावर नवा थर पसरतात. व तो भिंजल्यावर रूळ फिरवून 
कठिण करतात. खढी पसरतांना,तिच्य़ांत रेती, मुरूम किंवा 
माती फटी भरण्यासाठी कर्धाहि मिसळूं नये. खडीवरून रूळ 
फिरवून तो जास्ती न दबेळ इतकी कठिण झाल्यावर मग 
सुरूम किंवा रेती पतरून रस्ता गुळगुळीत करावा. 

कंक र.-म्हणजे चुनखडीचा रस्ता रणे झाल्यास त्याचा 
प्रत्येक थर ४॥ इंच जाडीचा पसरून त्यावर रूळ फिरवून तो 
कठिण झाल्यावर दुसरा थर ४॥ इंच जाडीचा पसरतात, ब 
पाहिल्या थराप्रमार्णेच तोहि रूळ फिरवून कठिण करतात, 
साघारण रस्त्याला असे दोन थर पुरे होतात. परंतु गाड्यांची 
रहदारी फारच असली तर तिसरा थरहि घालावा लागतो. 
कैकरच्य़ा रस्त्याला सुद्धां जाडा कंकर तळाच्या थराला घाल” 
तात व बारका कंकर वरच्या थराला घालतात. कॅकर पत्तर- 
ल्यावर पुष्कळ पाणी घाळून त्यावर जड धुमताने ठोकतात. 
कंकर पसरल्याबरोबर पहिल्याने कोरडाच ठोकतात. संग 
थोड पाणी घातल्यावर आणखी एकदां धुमततात व फिरून 
ज्ञास्ती पाणी घाळून जमीन पुरती भिजल्यावर फिरून 
तिततर्‍्यानें ठोऊतात. ४॥ ईंच जाडीचा थर ठोकून तो ३ इंच 
लाडीचा झाला म्हणजे हे धुमतगे पुरं झाले असे समजावे. 
केकर महाग अघतो म्हणून तळचा थर कॅकरचा न करतां 
फुरलेल्या विटांच! किंवा रोड्यांचा हरतात व त्यावर ६ इंच 
बाडीचा ककरचा थर घालतात. कर्थी कधी खडी किंवा 
कंकर मिळत नप्षेल अश्या ठिकाणा रस्ता करण्याताठीं विटा 
वापरतात. पंग अशा रस्त्यावरून जड ओझ भरून गाड्या 
गेल्या म्हृणजे अधेकच्वा विटांचे पौठ होतें व रस्त्याला खडे 
पडतात व अशा रीतीर्ने खप केलेला भेता वाया जातो. 

म॒रमाचा र स्ता.-ाअश्ा रपत्याचा प्रत्येक थर ४ 
इनांचा घाळतात. असे तीन थर घातले म्हणजे काम 
भागते. हु प्रत्येक थर मिजवूत रूळ फिरवून बहुतेक कठिण 
झाला म्हणजे त्याच्या वरचा थर ४ इंचांचा घालतात. अगर्दा 
वरच्या थरावर मात्र रस्ता अगदी गुळधुळांत होईपर्यंत पाणी 
घाठून रूळ फिरवितात. कांह कांही. ठिकाणीं लाळ दगड 
मिळतो. अशा ठिकाणी तो खढीसाठीं वापरतात. त्याचा थर 
निदान ६ इंच जाढीचा तरी घालतात. व प्रत्येक खडा १॥ 
इंच पासून २॥ इंच व्यासाचा होईल अला फोडतात झ्षाणि 
शाळच्या थराला बाडी २॥ इंची ब वरच्या थराळा १॥ इंची 
खडी बापरतात. अशा रस्त्यावरून ओझ्याने भरलेल्या गाडल्या 


गाड्यांनां हा रस्ता सुखकर असतो. कांहीं कांही ठिकाणी 
'ांक्ती रचोहे रस्ते करतात. खडाप्रमार्णे कांकीटचाहे थर 
६ ईच जाडीचा करतात व तो धुमसारने ठोकतात. 
सढडकेवरफिरविण्याचेरूळ.--खडी दबविण्यासाठी 
दगडाचे किंवा बिडाचे रूळ वापरतात. हेर॥ पासून ४॥ फूट 
वय़ासाचे व४।५फूट लांबांचे असतात. साडेचार फूट व्यासाचा 
व ५ फूट लांबीचा रूळ ओढण्यास पहिल्यानें ७ नोड्या लाग- 
तात व खडी अमळ बसल्यावर ५ जोड्या लागतात. ब एका 
दिवसांत ३२०० घनफूट खडी अशा रुळानें दाबतां येते. 
मुरूम दाबाबयाचा असल्यास २ फूट व्यासाचे व ४ फूट 
रुंदीचे म्हणजे सुमारे १ टन वजनाचे रूळ वापरतात, अज्ञा 
खरूळारचें १ टन हें वजन ४ फूट लोब म्हणजे ४८ इंच लांब 
इतक्या रस्त्याच्या ददीदर पडतें. म्हणने एका इंचावर ४७ 
पोंड. परंतु भरलेल्या गाड्यांचे[वजन साघारण रोतीर्न बंगाली 
१९ मण(१५६० पोंड)असते. आणि हृ वजन दोन चाकांवर 
व्हृणजे ९ इंच रुंदीवर ( हरएक चाकाची धांव २॥ इंच 
रुंदीची असते असं समजल्यास) पडतें. म्हणने हरएक इंचा- 
वर ३१२ पोंड इतका भार झाला. आणि वर दोन फुटी 
रूळाचा भार दर ईंचाला४७पोंड असतो असं सांगितळे आहे. 
व त्याच हिशोबाने ५ फूट व्यासाचा रूळ असेल तर त्याचा 
भार २९४ पोंडाइतका म्हणने साधारण रर्तानें गाड्यांचा 
भार जितका. पडतो तितका होईल. ४॥ फूट व्यासापर्यंतचे 
रूळ करतातच म्हणजे ह्या न्यासाच्या रुळानें खडी दाबली 
असतां काम भागण्याजोगे असते. व्यास ४॥ फूट असला 
वहणजे त्याची लांबीहि ५ फूट असावी लागते. नाहां तर 
असा रूळ बाजूवर कळेडून ज्ञाण्याचा संभव ४.सतो. पण रूळ 
करावयास एवढा मोठा थोरला ४॥ फूट समचोरस ब५ 
फूट ळांब असता म्हणजे १०० घनपुटांचा, म्हणने ८ दन 
वननाचा दगड मिळणे फार कठिण पडतें. व तो वाहून 
नेण्यासह्ठि फार त्रास पडतो. यासाठी बिडाचेच रूळ साघारण 
वापरण्याची प्र्षात्ते दिसून येते. बिडाचे रूळ वारटेळ त्या 
वजनाचे ओततां येतात. व ते सडकेवर आणल्यानंतर त्यात 
कांक्रीट भरून व खेरीन लोखंडाची मोडकां हत्यारे घाडून 
भार वाढावितां येतो. वर सांगितलंच आहे कॉ, २रलेल्या 
गाड्यांचे बजन दर ईंचाला ३१२ पौंड अत्तते. त्याच हिज्ञोर 
बाने रुळा वजन ठेवल्यास दर फुटाला ३३ हेडेडवेट इतके 
त्याचं वजन पाहे. व अस्ता रूळ ६ फूर लांबीचा असल्यास 
त्याचें अजन १० टन झाले पाहिज. म्हणून १० टन वजनादे 
व ६ फूट रंदोचे वाफेचे रूळ खडा दाबावयास हृष्ठीं वावर 
तात.ह्याच्यापेक्षां जास्ती भार नेणारे वाफेचे रणगाडे किंषा 
पेट्रोळचे भार बाहून नेण्याचे गाडे ज्या रस्त्यावरून नेण 
असेल असा रस्ता दाबाबयास १० टनांचे रूळ बापरावे, 
वाफेचे रूळ ६ ते १० टन बननाचे मिळतात न त्याक्ष ५७« 
ते १५००० ₹. पर्यंत पडते व ते चालणिण्याख रोज खर्चे 


> न व्र 
गेह्या २हूणने त्याळा चकाण्या पडतात पण कमानीच्या | १५ ले ४० रु. पर्यंत येतो. 


स्थापत्यशास्त्र 


घाटांती ल र स्ते.--घाट चढून जावयाच्या रस्त्याला 
चढ किती द्यावयाचा, तें कोणत्या प्रकारची वाहुर्ने तो रस्ता 
वापरण्रर.. ह्यावर अवलंबून असते. नुसता डोकयावर ओझं 
घेऊन माणसे चडून नाणार, असारस्ता असछा तर ५ फुटास 
एक फूट, थोडीं जावयाची असल्यास ८ फुटांत एक फूट, उट 
चढून नाबयाचे असल्या १५ फुटांस एक कूट व गाड्या 
न्नावयाच्या असल्यास २५ फुटांस एक फूट यापेक्षां जास्ती 


चढ नसावा. सरासरी मानानें घाटांतीळ एकंदर रस्त्याची । 


लांबी, नितके फूट एकंदर चढ असेल त्याच्या निदान आठ 
पट इतकी लांबी नुसती माणसं चढून जावयाची असल्य'स 
असावी लागते. घोडी चढून नावयींची असह्यास १० पट, 
डट जावयाचे असल्य!स २९० पट, आणि गाड्या नावयाचच्या 
असल्यास ५० पट, म्हणले सरासरी प्रत्येक १०० फूट 
उंचीला सुमार॑ १ मेलभर लांबीचा रस्ता फरावयास पाहिजे. 
रस्त्याला एकसारखा किंवा एकाच प्रकारचा चढ भसला 
हणजे स्नायंनां एकसारखी मेहनत पडल्यामुळे चढणारा 
माणसें किंवा जनावरे लवकर थकून नातात. ह्याकरिता 
चढ थोडथोड्या भंतरान बदलतात. च प्रत्येक पाव मेलाला 
निद्दान १०० फूट लांबचा रस्ता तरी लेव्हृलमध्य म्हणजे, 
एक रूपाटीत किंवा [$चित उलट्या स्लोपाचा करतात.य़ाच्या 
योगानें माणसांच्या व जनावरांच्या पायांनां विसांवा मिळतो 
व वर चढावयास हुरूप येतो. खेरोज अशा ठिकाणी भर- 
छेल्या गाड्यांना उभ्या करून बेलांनां विसांवाहि घेतां येतो. 
खेरीझ रस्त्याखाठून नाणाथ्या मोऱ्या कांहां कारणानं बुज- 
ह्यास रस्त्यावरूनच ज़ पाणी वाहात खाला येत तंहरि अशा 
सपाटी व्या रस्त्याला माळ म्हणने त्याचा घेग कमी होऊन 
रस्त्ता धुवून न्ञाण्याचें बंद होत. अशा घाट चढून बावयाच्या 
रस्श्याच्या पृष्ठभागाळा बाहेरच्या बानूकडून आंतल्या 
बाजला म्हणने टेकडीच्या बाजूळा १८ फुटांस एक फूट 
इतका ढाळ देतात. असं केल्यान रस्त्याबर पडणारं पावसाच 
खधे पाणी टेकडीच्या बानूला, टेकडीवरून येणारं पाणी 
बेण्यासाठी ब गटार बांधलेलं असतें त्या गटारांत ते सवे 
पाणी निघून लात, व भंतराअंतरावर रस्त्याखाठून ठेवलेल्या 
श्रोभ्यांतून त खाळच्या बाजूस वाहून नातें. प्रला उळट| स्लोप 
दिश्यानें रप्स्याच्या बाहेरच्या बाजूबरून पावसाचे पाणी 
केव्हांहि वाटून नात नाही. व त्यामुळे भरावाचा बाहेर- 
बर्‍या बाजूचा छ्छोप धुवुन नात नाही. 
बाज्‌च्यामिंती.-ट्टॅकडीच्या बाजूने जाणाऱ्या रस्त्याच्या 
बाहेरच्या बाळूल! असलेला टेॅकर्डाचा स्लोप फार उभा असेळ 
त्या ठिकाणी रस्त्याचा भराव णास्ती करावा लागू नये म्हणन 
रस्त्याच्या बाहेरच्या बाजूच्या ल!इनीसध्ये खडकापासन हर 
कयत भोठमोठया साघारण चौरल केलेश्या कोरल्या दगढांचे 
शराबर थर रचून भिंत बांधून भाणतात. अशा भिंतीची 
र॒ह्त्याच्या सप!टीला दोनपासून अडीच फूटांपर्यंत जाडी 
ढेबतात. ब दर ४ फूर लोळीळा एक कूट दंदी बाढबितात. 


महाराष्ट्रीय ज्ञानव्होश-. (ल ) २९३ 


( घारांतीळ रस्ते ) 


भरावाची माती वाहंट असेल तर ह्या भिंतींची नाडी ३ 
फूट देखील करतात.अशा भिंतींची भरावाकडची बाजू बहूत. 
करून ओळंख्यांत ठेवतात. अशा समिंतींचे दगड निते 
मोठे असतांल तितके चांगले. ह्या सिताच्या प्राथ्यावर वर- 
वडी बांधतात. अश्ली वरवडीची नाडी, ती नुसती कोरड्या 
दगडांची बांधलेली असल्यास दोन फूट ठेवतात व उंचीहि 
दोन फूटच ठेवत!त. 

पु स्ती ची भिं त.-ज्या ठिकार्णी रस्ता टेंकडीची बाजून 
खोदून केला अलेळ अशा ठिकाणी खोदळेळी बालू 
पावसाळ्यांत ढासळून पडूं नये म्हणून पुश्तीची भिंत 
बांधतात. ह्या भिंतीची माथ्याजवळची जाडी दोनपासून 
अडीच फूटपर्यंत ठेवतात. व तिची टेंकरडाकडची बाजू 
ओळंब्प़रांत असते व रस्त्याकडील बान॒ला प्रत्येक तीन फूट 
खोळांस एक फूट रुंदी वाढावेतात. ही नमीन टंकडांचीं बाजू 
नर वाइंट म्हणने ढिसूळ मुरमाची असेल तर तिचा धक्का 
सहन करण्यासाठी ह्या पुस्तीच्या मिंतीचा माथ्याजवळीळ 
भाग ३ फूट जाडीचा करतात. व॒रस्त्याकडच्या बाळूळा 
स्कोप द्यावयाचा तो दोन फुटास एक फूट ह्याप्रमा 
देतात. अश्शा भिंती कोरड्या दगडांच्या थरावरथर रचून 
केळेल्या असतात. व हे थर सिंतांच्या बाहेराल स्ढोपाच्या 
काटकोनांत बांधलेले असतात. अशा रोतीन त्या मिंती 
बांधल्याकारणारन त्या ढांसळण्याचा सभव रहात नाह. अशा 
भिंतीच्या मागल्या बाजुला पोकळ ज्षागा रष्ठात असेळ तर 
ती मातीने भरून न काढतां दगडाच्या चुऱ्यानें भरून काढावी 
कारण माती भरल्यात्त ती पावसाच्या पाण्यानें फुगून कोरण्या 
भिंतीला बाहेर ढकलण्याचा संभव असतो. खेरीज अशी 
भिंत बांधली असेल त्या ठिकाणी टेंकडावररचे पाणी वाहून 
येऊं नये म्हणून वरून येणारं पाणी अडवून ते. टेंकडांच्या 
बाजुबाजूनें नेऊन टेकडीवरून पाण्याचा धोत पडत अलेळ 
त्यांत नेऊन सोडतात. ब अद्या घोताचें पाणी रस्त्याखाडून 
वाढून जाण्याकारेतां ज्या मोऱ्या बांघळेल्या असतात 
त्यामधून तें बाहुन जातें. 

रस्त्या च्या मो ऱ्या.-रस्त्याखाळून पावसाचे पाणी जाण्या 
साठी सुमार २श फुटावर पाणी कमजास्त येत असेळ त्याप्रमार्ण 
लहान किंवा मोठ्या मोऱ्या बांधाव्या लागतात. अशा 
मोथ्या ज्या ठिकाणी रस्ता खोदून केळेला असेल त्या ठिकाणी 
बांधाव्या. ज्या ठिकाणी भराव केलेळा असता, अशा ठिका 
बांधूं नयेत. ह्या मोऱ्या कमीतकमी दोन फूट रुंद ब तीर्न 
फूट उंच असाव्यात. ब त्यांच्या तळाला स्लोप दर फुटाढी 
निदान दोन इंच अलावा. रस्त्याच्या बाजूळा करावया 
गटार बरच्या बाजूला दोन फूट शंद ष खालच्या बाजा 
एक फूट रुंदीचे आणि एक कूट खोलांचें करतात. रस्त्याच्या 
| बर्या बाजला टेकडीच्या बाजूबालून ज्ञाणारें पाणी अर्ड' 
| बून नेण्यासाठी ज॑ गटार बांधळेळे अत्ततें त बहुतकरून तीन 
| फूर रुंद ष दोन फूट लोळ करतात. ब॒अक्या गटाराई 


( रस्ते) 


पाणी जवळपास घोत वाहात असेल त्यांत नेऊन साढडतात 
बार्डांच्या चाषठाचा वरवेडीला धक्का लाग नये म्हणून 
बरवडोच्या आंतल्या बाजला कांही अतरावर उभे देगड 
२॥ फूट ळांब व आठ इंच तमचोरेस असे बसविलल 
असतात. . अश्याच प्रकारचे दगढ आंतह्या बाजूला 
(टॅकडीच्य़ा बाजला ) गाल्यांची वार्के त्या बाजूच्या गटारांत 
नाऊं नयेत म्हणन बसवितात. हे दोन्ही बाजूपे दगड रात्र 
दिसावे म्हणन ते चुना फासून पांढरे कलेले असतात 
बो ग दे.--एरवोच्या घाटांतील रस्त्याला साधारण 
रौतांने बोगदे करण्याची जरूर नसते. मात्र (खडातून 
लातांना र्त्याचा स्लोप फार होऊ नये. म्हणून खिंडीच्या 
माथ्याळा बोगदा पाडून त्यांतून रस्ता नेतात. साधारण 
रातांने बोगदा पाडण्यापेक्षां ६० फूट खोलापयत सुरभांतून 
खोदाइहे करून रस्ता करणेच स्वस्त पडते. ह्यापेक्षा जास्त 
खोल खोदार्वे लागत असल्यास बोगदा करण सोईचे पडत. 
आश्रयभित्तीवब आधार मित्ती.-ार्‍भाश्रयमित्ती 
म्हणजे रस्त्यासाठी वगेरे खोदकाम केत्यावर या खाद का 
माच्या दोन्ही बाजू ज्या बहुतेक उभ्या कंवा |काचत ढाळ 
दिलेल्या असतात त्या पढ हासळु नयेत हणून कारच्या 
गडाच्या ज्या भिती आश्रय देण्यासाठी किंवा पुरि देण्या- 
साठी बांधतात त्या होत. आधारभित्ती म्हणजे टकडीच्या 
बाजनें घाटांतील रस्ता नेत असतांना जेव्हां टेकडीचा ढाळ 
फार असल्याकारणाने भराव केला असतां त्याचा ढाळ 
फार लांबपर्यंत जाईल असा असेल अशा वेळी भरात्र कपो 
करण्यासाठी भरावांताळ माती किंवा मुरूम यांचा भार 
किवा धक्का सहन करण्यासाठी बाहेरील बालूस बी भिंत 
बांधतात तिळा आधारभित्ते म्हणतात. या आध!रभित्ती 
चुन्यांत बतातरिलेल्या विटांच्या किंवा दगडांच्य़ा बांधलेल्या 
अततात. यांची भाथ्यापाशी जाडी १॥ पासून २ फूटपर्यंत 
घेतात व तळा जाडी त्या भिंतीची शितकी उंची असेल 
त्याच्या चतर्थाशापेक्षां दोच फूट जास्ती ठेवतात. ह्यांच्या 
मागल्या बाजूची पुरणी दगडाच्या चिपा किंथा रड घाढून 
केळेळी अप्तते. व वरून जे पाणी त्या भरवांत उत्रेल 
1$वा झकिरपेल ते निघन जाण्यासाठी दर दहा चॉरस फुटास 
१ याप्रमाणें दोन किंवा ३ इंच रंदोची व थरा'च्या नाड!चा 
भोके या भिंतीत ठेवतात. अशी भोके ठेविला म्हणल 
मागील बाजुस पाशी सांठून भिंतीला धक्का पोचण्याचा संभव 
रहात नाहां. पाणी सांठून त्याचा भार भिंतीवर पढण्याचा 
संभव अतल्यास त्या भिंतीची जाडी उंचीच्या निम्यानें 
असल्य पाहिजे. या भिंतींची दशेनी बाजु बहुतकरून 
ओळंब्यांत ठेवतात. किंवा फार झालें तर फुटास १ इंच 
शतका ढाळ देतात. व मागोल बाजला पायऱ्या पायऱ्या 
वून तळापासनर्च| जाडी कमी कमी करीत साथ्याजवळील 
जाडी १॥ किंबा २ फूट ठेवतात. ज्याप्रमाणे कंपाउंडा!च्या 
ढांबच ठांब भिती बांधतांना १०-१० फुडाबर लाडी खांब 


महाराष्टीय शानकोश्य. (ख ) २९२ 


स्थापस्थरास्त्र 


बांघन मघली मित पातळ करतात त्याचप्रमाणे या आघार - 
भित्तींनां पोटांतश्या बाजला किंवा दर्शनी बाजुला बाहेर 
निधणारे झिंवा पुढ ग्रेणारे खांब बांधावयास हरकत नसेल 
त्यावेळी पढच्या बाजला खांब बांधतात. व मधील भिंतींची 
नाडी कमी करतात. अक्षा प्रकारचे खांब भितांचा उवा 
फार नस्षेल तर १०-१०फुटांवर, व उंची फार असल्यास २० 
फुटांवर खांब बांधतात. त्यांची नाडी त्यांच्या एकमंकापासू 
नव्या अंतराच्या दै करतात व इंदो भिंतांच्या माथ्याच्या 
बाडोएवढी ठेवतात 


सव्हे का म.-रत्त्याची सव्हे किंवा पाहणो सुरू करण्याच्या 
अगोदर साखळीची लांबी तपासत पाहावी. ब थिओडो- 
लाईट किंवा लेव्हल अथवा प्रिझमेटिक कापससारखी जली 
यंत्रें मापणींत उपयोगांत आणावयाची तीं बरोबर अंडजेस्ट- 
मॅटमध्ये म्हणज ठाकठीक अथवा कायक्षम आहत की 
नाहींत हे पाहिल पाहिल. साखळींन माप घेतांना दर एक 
मेल संपल्यावर म्हणजे ५२८० फ> झाल्याबरोबर नवे माप 
सुरू केले म्हणजे आरंभापासन किती मेलांवर किती फूट 
आपण भाला ह समअत. द्र मैलांत निदान एक तरी बेंच- 
माके ठेवली पाहिजे. आणि तिची लागा आणि लेव्हल हा 
नकाशांत लिहन ठेवली पाहिजे. नकाशाची लेष्हवस मांड- 
तांना ती ज्या सूळबिंदूपासून गणिलेली असतील त्या 
मर्लाबदचा समद्रसपाटीपासनचो मध्यम उंची नकाशांत 
नमद करून ठेवावी. भस करण्यास तव्हेच्या जवळपासची 
जी लाग| ट्रिमाभेट्रिकल सव्हेंची जी बेंचसाकं असेल ति'च्याशी 
चाललेल्या सव्हेंची लेव्हलस्‌ जोडावी. ट्रिझामोट्रेक्‌ 
सव्हेंच्या बेचमाक्स जञागाजाग ठेवलेश्या असतात. त्यांची 
सध्यसमुद्रसपाटीपासूनचा उंची ट्रिभामाट्रेकल्‌ सव्हर्क्षाट्सवर 
आणि त्या सव्हन बॅचमाकेच ज॑ पुस्तक छापल॑ आहे त्यांत 
नमद केललीं असतात 


सव्ह करतांना सर्व्ह लाईनीच्या जवळ असणारी गांव 
नद्या, तलाव, देवळे किंवा मोठमाठाळी झाड हा. मापणी 
करून नर्वांन तयार होणाऱ्या नकाशांत दाखवावी. नवळ- 
[स टेंकच्या असल्यास त्यांची रिखर॑ व पायथ्याचौ टोके 
कोठपर्यंत जाऊन पोहोचतात ते बिंदुदिग्दर्शक कोन (बेअ- 
रिंग ) दोन बिंदंपासन थेऊन त्यांचा स्थलीनदर्श करतात 
तसेच बांधकामाला लागणारे दगड आणि फोड्न खुडी 
करावयाजोगे दगड निघावयाजोग्या खाणो अध्या मेलाच्या 
आंत असल्यास त्यांचाहि स्थलनिदेश वरीलप्रमाणेच करावा. 
तत्तंच चुनखडी आणि मुरूम यांच्या खाणोच अतर 
आणि [देशा ह्याहि नमूद कराव्या. कोणत्या प्रकारच्या 
क्ञभिर्नांवरून मापणी होत आहे हें लिहिलेलं असार्थे 


पलाचीस वब्ह.->नद्या किवा आढ ओलांड्तांना ह्याच्या 
काठावरील बिंडूची, तर्सेच उतार संपून तळ ळागळ म्हणे 
त्या बिंदूची तसं, नदौ'च्या पात्रांतोऊ खोलळांतखतोळ जो भाग 


स्थापत्यशास्त्र 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (सख ) ३९४ 


( नको ) 


असेल त्याची लेव्हल नमृद करून ठेवावी. अश्याच 


ठकार्णा पूल बांघण्यासाठी पाया किती खोल ध्यावा लागेल 
हे पाहण्याकरतां ट्रायळ पिटस्‌ म्हृणजे उभे घळ किंवा 
बोअरिंग घ्यावा.ओढा लहान असेल तर वरच्या व खालच्या 
बाजूस १००-१०० फूट आणि नदी असेल तर वरच्या व 
खाळच्या बाजूस अधो अघो मेलपर्यंत सव्हे करून जास्तीत 
ल्ञास्ती पुराय पाणी किती उंर्चापर्यीत दोन्हो कांठांला 
लाऊन लागते त्या बिंदूचाह्वि लेव्हृलत्‌ ध्यावा. पूल बांधणे 
तो नदीच्या प्रवाहाच्या नेहमी काटकोनांत असावा. पूल 
बांधण्याची जागा व त्याच्या वरच्या बाजूस अधो मेल द 
खालच्या बाजूस अधी मेल अश्या तीन ठिकाणचे न्दांचे छेद्‌ 
( क्वॉस सेझ्शन्स ) घेऊन व तिन्ही ठिकाणच्य़ा पुराच्या 
माथ्य!पर्यंतच्या रेघेपयेत किती चोरस फूट क्षेत्रफळाच्या 
पाण्याचा प्रवाह वाहात अततो नाणि ह्या एक मैल अंतरांत 
पुराच्या पारयाला किती फुटांचा होप किंवा उतार आहे 
तें काहून त्यावरून दर सेकंदास किती घनफूट ५ाणी वाहून 
ज्षाणार याचा अदमास काढतात. नदी फार मोठी अक्षल 
तर नदीचे लीजीटयूडिनल 'सेक्शन आणि क्रौस सेक्शन 
( छेद) पुलाच्या जागेपासून २ मेळ वर आणि २ गैल खाली 
असे घेतात. रस्त्याच्या लाइनीच्या काटकोनांत दर एक 
बाजूत १५० ते ३०० फूट पयेतवे जे छेद घेतात ते जमीन 
सपाट असल्यास दूर अंतरावर घेतले तरी हरकत नाह. 
परंतु जमीन एका बाजूत १५ फुटांत १ फूट ह्यापेक्षा जास्ती 
घळती असल्यास हे छेद शंभर शभर फूट अतरावर ध्यावे. 
झाणि त्यावरून भराव किती करावा ढागेळ ह काढावे. 
रस्त्या चे न काशे.--रस्त्याचे नकाशे करतांना (१) 
सूचक किंवा निदेशक नकाशा ( इंडेक्त म्य़ाप) करतात. हा 
नकाशा ट्रिझामेट्रिकल लव्हेंच्या नकाल्यावरून तयार कर- 
तात (हे नकाशे इंचास १ मैल जाणि ३ इंचास ४सैल ह्या 
प्रमाणांत किंवा स्केलांत काढलेले अत्ततात ). ह्यांत रस्त्या- 
पासूनरे मैलांच्या आंत असणारा गांवे दाखवावीत आणि १५ 
मैलापर्यंत असणाऱ्या शहरांची दिक्षा दाखवावी. (१) 
तपशीलवार नकाशा आणि त्याचाच पथकच्छेद ( लॉँजीटय़ू 
डीनल सेक्शन ) हे नकाशे तयार करतांना कागदावर वरच्या 
बाजुस रस्त्याचा नकाशा अथवा चित्रण काढतात. आणि 
त्याच्या खालच्या ब!जूंस त्या त्या भागाचा पथकडछेद, वरील 
मक्ताशाच्या, प्रमाणांत किंवा स्केलांत काढला असेल त्याच 
प्रमाणांत किंवा स्केळांत काढतात. आणि असे कागद एका- 
पुढे एक मांडून सर्वे रस्ता दाखवितां येईल असे नकाशे 
काढतात.हे तपशीलवार नकाशे घी कधी रेव्हेन्यूसव्हे म्हणजे 
वेमाषखात्याच्या नकाशावरून शेतांच्या अथवा सव्हे नब. 
रांच्या हृदी उतरून घेऊन तयार्‌ करतात. हे पैमाषखात्याचे 
नकाहे मेळास ८ इच म्हणजे १ इंचास ६६० फूट ह्या 
असाणे काढलेले असतात. अद्या नकाशांवर ( चित्रितांबर ) 
रस्त्यावर वांधाब्या छागणाऱ्या भोव्या किंबा पूल नंबरवार 


दाखवितात, आणि रस्त्याचा प्रत्येक मेळ कोणत्या सव्हे" 
नंबरांत कोठें पुरा होतो तेहि दाखवितात. 


छे द.--नकाळाच्या खाळी जो पथकचछेद काढतात त्यांत. 


नञामेनीच्या पृष्ठभागाची दर एक १०० फुटांवर किंवा २०० 
फुटांवर किती उंची आहे हें दाखवितात आणि ह्या भप्ट- 
भागाच्या रेषेढ्या वर किंवा खाली रस्ता वांधावयाची जीं 
पातळी ठरविली अत्षेल तिचा रेषा काढतात. ती भुपृष्ठाच्या- 
वर असेल तर भराव घालावयाचा अर्से समनावयार्चे आणि 
खाली असेल तर खोदाण करावयाचे अस समजावयाचे. हे 
भराव किंवा खोद|ण प्रत्येक बिंदूपाशी किती फूट भाहे 1 
नकाशांत आंकड्यांनो फूट व त्यांचे शतांश ह्या रूपांत दाख- 
वितात. ह्या आंकड्यांवरूनच भराव किंवा खोदाई किती 
घनफूट होईल हें ठरवितात. 


ह्या पथकच्छेदावरच कधी पूर यरेत असल्यास किती फूट . 


उंचीपर्यंत पाणी चढते हुं दाखवितात. तसेंच एखादा रस्ता 
किंवा रेल्वे किंवा कालवा सव्हेंलाईनीळा कापून आढवा 
ज्ञात असेल तर त्य! रस्त्याचे किंवा रेल्वेचे किंवा काळग्याच्या 
माथ्यार्चे लेब्हूळ काय आहे ह त्या त्या ठिकाणी पथर्क' 
च्क्लेदांत दाखवितात. 

रहत्त्यालळा १०० फुटांत किती फूट किंवा फूटाचा माग 
उतार किंवा चढ दिला शाहे हे पथकश्छेदांत लिहितात/ 
किंवा ज्या बिंदूजवळ एखादी बेंचमाके (प्रमाण) असेल तर 
तिच ळेब्हूलीह त्याच्या नवळ नमद करून ठेवतात. त च 
मोर्‍्या,पूल मेलांचे द॒गड पथक्कच्छेदावर कोठें येततात तेहि त्यांत 
दाखवितात. ह्या पथकच्छेदावर भाडवे छेद(क्रॉंस सेक्शन)की 
कोठें घेतळे आहेत हृ प्रत्येक आडव्या छेद्ांत वेगळा नरवर, 
देऊन त्या नंबराचे आंकडे पथक्छेदांवर योग्य ठिंकी णी 
लिहून ठेवतात. आणि रस्ता म़ेदानांतून जात > 
तर हे आढवे छेद फार अंतरावर असल्याने असे आढवे न 
पथकच्छेदाच्या खालच्या वाजूत्तच त्या त्या बिंदंच्या खा 
काढतात.परंतु जमिनीला जर आडव! घळ किंवा उतार अत 
तर हे आडवे छेद जवळ जवळ घ्यावे लागतात आणि 6 
वेळीं ते वेगळ्या कागदावर काढल्यावांचून चालत नध 
आणि म्हणूनच या आडव्या छेदांनां योश्य नबर देऊन 
सवे आडवे छेद एकापुढे एक असे वेगळयाच कागदा 
दाखवितात. 

रस्त्याचे नकाशे तयार करतांना साधारणतः इंपीरिर्य€ 
पेपर म्हणजे ३०॥>२२ हूच कागद घेऊन रया 
५ ते २ मैल लांबीचा रस्त्याचा भाग स्केल किंबा प्रसा 
लर्से असेळ त्या बेताने घेतात. एका कागदावर रस्त्या, 
जितका भाग ह्वांक्षविला अतेल त्याचा शेवटचा फरर्टी 
म्हणले अष्टमांश मैल फिरून नव्या कागदावर दाखवितात” 
आणि अशा रातीनें सवे रस्ता पुरा होईपर्यंत कॉर्गि 
तयार करतात. नकाशांत खहूंची म्हणजे पाहार्णांची * ) 
तांबडया रंगाने दाशीबतांत. आणि बाकांच्या रेषा (|. 


( नकाशे ) 


अहाराष्ट्रीय शानकौश. (ल ) २२५ 


स्थापत्यशास्त्र 


रंगांच्या दार्खांवतात. उदाहरणार्थः मुख्म किंवा तांबडी 
खमोन पिंवळस्तर रंगाने आणि खडक निळ्या रंगाने 
दाखवितात. 

नकाशाचे प्ळन आणि पथकच्छेदांचे साघारणतः भूभाग 
ज्ञ भा&वे छेद हे सर्वे ६६० फुटांस १ इंच अर्ते लांबोच प्रमाण 
घेऊन आणि छेदांत ४० फुटांस २ इंच भर्से उंचोच प्रमाण 
घेऊन साधारणतः कोढत!त. ह्याच्य़ापेक्षां जास्ती बारकावा 
पाहिज अतेल तर लांबीला ३०० फुटांत १इंच आणि उंचीला 
२० फुटांत १ इंच ह प्रमाण घेऊन नकाशे काढतात. 

नदीचापथक ्छे द.-हा पुलांसाठा घेतला असेल तर 
६० फुटांस १ इंच हे लांबांचें प्रमाण आणि ४० फुटांस १ 
इंच हे उंचीचे प्रमाण घेऊन पथकच्छेंद तयार करतान. परंतु 
ओोब्यांने किंवा नद्यांचे ने आडवे छेद घेतात ते साधारणतः 
४० फुटांस १ इंच दे प्रप्ाश लांबी व उंची ह्या दो्हानांहि 
लावून हे छेद काढतात ष त्यावरून क्षेत्रफळाचा भदमास 
समजतो. पथकच्छदावर उभ्या रेषा छाढून त्या प्रत्येकीवर 
(१) त्या त्या बिंदूची जमीन किती उंचीची आहे ह्याचा 
लेव्हल, (२) त्या त्या बिंदूपाशी रस्त्याचा माथा किता 
उंचीवर यावयाचा त्याचे लेव्हल आणि (२ )ह्या वरील दोन 
खआांकड्यांची वजाबाकी म्हणजेच खोदाण किंवा भराव 
कितो आहे त्याचा आंकढा लिहितात. 

भोढ्याचेछे द.--ओढ्याच्या छदांत हे आंकडे देण्याची 
जरूरी नसते. परतु ओढ्याच्या दोन्ही कांठांवरील बिंदूचे, 
तसच पात्रांताल सगळ्यांत सखल असणाऱ्या बिंदूचे तसंच 
पुगाची रेषा आणि ज्य़ा ठिकाणी पूलांचे भाबेटमट येतीछ 
अश्या ठिकाणच्या बिंदूर्चे लेव्हल दि असलें म्हणजे पुर. 
आडवी शंतर्र आरभापासून मेळ व फूट ह्याप्रमाणे शेवट- 
पर्यंत दाखवावी. ' 

पथकच्छेदांत फॉरमेंशन लाईन म्हूगजे घटनेची रेषा 
म्हणज जितक्या लेव्हलपर्यत नमिनीवर भराव करावयाचा 
अत्तेल अथवा खोदाह करावयाची असेल तें लेव्हल दाख- 
विणारी रेषा हदी तांबड्या रंगांत दाखवितात. आणि ह्या 
रेषेला जितझा उतार किंवा चढ दिला असेल आणि तो ज्या 
दोन बिंदूंमध्यें दिला अतेल त्या दोन बिंदूंपा्शी उभ्या 
खाड काळया रेघा काढतात. आगि त्यांच्यामर््ये १०० 
फुटांत 9 फूट डिंवा २०० फुटांत १ फूट किंवा दुसरा श्षो 
कोणता स्लोप म्हणज उतार दिला असेल तो लिहितात. 
भराव बहुतकरून िंवळ्या किंवा हिरव्या रंगाने आणि 
खरोदाह तांबड्या रंगाने दाखवितात. ओढे आणि नद्या ह्यांना 
आरंभापासून १, २, ३, ४ असे नंबर देऊन प्लॅनवर आगि 
पथकच्छेदावराहे दाखवितात, आणि पथकच्छेदावर त्या त्या 
नाल्याबरून जञितक्य़ा कमानांचे पळ बांधावयाचे असतील 
त्यांचा नबर आणि आकार हां नमद करतात, नकाशाच्या 
प्रत्येक कागदावर उत्तर दिशा व स्केल हा दाखविडी पाहिजे. 


तर्सेच गयांबे, र वंगेरची नांबर द्यावी.तसेच नाल्याचे अथवा 


नद्यांचे पाणी कोणत्या दिशेला वाहातें तें दाखवार्वे आणि 
नकाशांत ज्ञे रस्ते वंगेरे दाखावळ असतील ते कोणत्या 
गांवाला ज्ञातात ते लिहावे. ज्या आढव्या छेदावरून भरा- 
वाचा अथवा खोदाईचा अंदाज करावयाचा असतो ते सवे 
छेद ४० फुटांस ५ इंच ह्या प्रमाणांत वहुधां काढतात. आणि 
त्या छेदावर रस्त्याची रंदो त्याच्या दोन बाजूंचे स्लोप व दोन्हा 
वाजूंचीं गटारं दाखवितात. रस्त्यासाठी करावे लागणारे (१) 
प्लॅन, ( २ ) पथकच्छेद, (३) आडवे छेद यांच्या नकाशा- 
खेरीज, (४) रत्त्यांवर येणाऱ्या सवे ओढ्यांवर किंवा नर्द्यां- 
वर जे पूल बांधावयाचे असतील त्या सवांचे नकाशे नंबरवार 
काढतात. ज्या लहान मोर्‍्यांचे किंवा पुलांचे सारखेच किंवा 
साधारणतः एक प्रकारचेच छेद भसतात त्या सर्वोचा मिळून 
एक टाईप प्लॅन म्हणज्ञ नसुन्याचा नकाशा व त्या पुलाचे उभे 
च आडवे छेद दाखवितात. आणि प्रत्येक पुलाची लीं वेग- 
वेगळी मापं भसतील त्यांची एक नबरवार याद देतात. हे 
नकाशे इंचास १« फूट अथवा २० फूट ह्या प्रमाणांत काढ- 
तात आणि त्यांवर नदीच्या पान्नाच्या बरोबर छद देऊन त्या 
प्रम!णें त्यांच चित्रण करतात. आणणि झशा चित्रणावर 
पुलाच्या आबटमट्त (शेवटच्या घरीत्रीमिती ) आणि मघळ 
भरण व त्याप्रधील गाळे कसकसे गोतात ते दाखवितात.आणि 
त्या नकाशांवरव पुलाचे वेगवेगळाले भाग कसकशा प्रका- 
रचे करावयाचे त्याचे प्लॅन सेक्शन भाणि इलेव्हेशन हॉ 
दाखवितात. खेरीज पुलाच्या नकाशावर साधारण प्र कोठ- 
पर्यंत चढतात त्याची रेषा दाखवितात. तसंच पांचपन्नास 
बर्षीनीं येणारा महापूरहि किती उंचीपर्येत चढला होता व 
तो क्वोणत्या सालीं आला होता हेंहि नमूद करतात. तसंच 
दोन्ही थर्डींची जमीन कोणत्या प्रकारची आहे. आणि 
नदीच्या पात्नांताहे जेथ जेथ मच्छ बांधावयाचे भसतीळ' 
त्या त्या ठिकाणी खडक किती खोळोवर लागतो हें नदीच्या 
पात्रांत खडडे करून किंवा बोअरिंग घेऊन नक्की करतात. 
आणि अक्या खड्यांचे किंवा बोअरिंगाचे छेदहि नदीच्या 
पात्राच्या भाडढ्य़ा छेदावर दाखवितात. 

पु ला चे प्र स! ण.-ापूल केवढा मोठा बांधावा 
हांगरेलळ याचा 'भढाज करण्यासाठी क्षे नदोचे आडवे 
तीन छेद घेतात त्या छेदांचे महापुराच्या माथ्यापर्यंतर्च 
क्ञेत्रफळ घेऊन त्या क्षेत्रफळाला त्या ठिकाणच्या क्लिन्न- . 
परीधी म्हृणजे बेटेड पे्सिटर महापुर!च्या वेळी कोणत्या 
तरी एका कांठावर पाणी चढल्याचा खूण दाखविली असेळ 
तेथपासून दुसऱ्या कांठावरच्या तशाच खुणेपर्थत नदीच्या 
पात्राची, जाम़ेनीला छागून सांखळीर्ने मोजलेल्या एकंदर 
लांबीर्ने भ/गिळे असतां हायड्रालिक मीन डेप्थ (पाण्याची मध्यम 
सोडी ) येते. अशा प्रकारच्या तिन्ही ठिकाणच्या मध्यम 
खोळींची सरासरी किती फूट येते त पुलाच्या नकाशावर 
नमुद करून ठेवतात, तसंच पुलाच्या वरच्या छेदापासून 
पुलांच्या खाळच्या छेदापर्यंत महापुराच्या पाण्याला एकंदर ' 


खर्थापंत्यंनलॉस्त्र 


व्हिती फट उतार आहे तें काढून त्याला य़ा दोन छदाताळ 
अतरारने (१ मैल,किंवा २ मेल, किंवा डमेलरज असेळ त्यान) 
ते भागुन त्यावरून व पाण्याच्या मध्यम खयालावरून ढट- 
रच्या फाम्यूल्य़ान (सुत्राने) मडापुराच्या वेळी पाण्याचा वंग 
किती असेल हृ काढतात. आणि या पेगांन नदांच्या 
पात्राच्या मध्यम क्षेत्रफळाला गुणिले असतां दर संकदास 
किती भ्रनकूट पाणी वहात असं पाई हद निधतें.ह!। एकददर 
उतार किती व त्यावरून वेग किती आला आणि पाणी दुर 
सेकदास किती घनफट वाहून गेल याचे आंकडे त्या पुलाच्या 
छेदावरच लिहून ठेबतात. नदीच्या पाण्ांत पुलांचे मच्छ व 
कमानी बांधल्यामुळे पूल लांधण्यापूर्वा वहात्या पाण्याच 
ज्ञेवढें क्षेत्रफळ होत त्यांतून पूल बांधण्यामुळ क्षेत्रफळ किती 
कमी झाळं हे काढतात. आणि त्यावरून दुसःया एव 
ठिकाणी ग्रथित केडेल्या सत्राच्या आधार, पुलाखाळून आकु- 
चित क्षेत्रांत पूर्वीच्या इतकेच पाणी घालविण्यासाठां त्या 
सव पाण्पाचा वेग पहिल्यापेक्षा किती वाढला पाहिओे हे 
काढतात आणि इतका वेग वाढण्यास पाण्याला किही फुटांचा 
तुंबारा बसला पाहिजे हे गणित करून काढतात. भाणि पूळ 
बांधह्यानंतर येणाऱ्या महापुराच्या वेळी पूर्वापेक्षां तुबाऱ्या- 
इतक पाणी जास्ती चढेल झे हिशबांत धरतात. मणि 
पुलाड्या नकाशावर पुलाच्या वरर्या बाजूस महापुराचे 
लेष्ह्ल तितक उंच दार्खवितात. नाह्यावरील पुलांचे नकाशे 
बहुतकरून १० फुटांस १ इंच या प्रमाणांत काढत!त. याच 
प्रमाणांत ( १० फुटांस १ इंच ) रस्त्याचे सवेसाधारण छेद 
(१1) सपाट मैदानांवर रस्ता कशा प्रकारचा करावयाचा 
म्हण्न भराव किती रुंदीचा, (याला मध्य चढ किती द्याव 
याचा च त्याच्या दोन्ही बाजंनां स्लोप किती द्यावयाचा, 
त्याच्यावर खडी किती रुंदोपयंत व तिचा किती जाडीचा थर 
हावयाचा, त्याखाली डबराचा आणि कपऱ्यांचा किती हुंच 
जाडीचा थर पाया इृहणून घालावयाचा अथवा फूट १॥ 
फूट नाडीचा पकक्‍्क्य़ा मुरमाचा थर घालावयाचा, तसेच 
रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंस खडी, मुरूम, रेतांचे कड़े करण्यासाठी 
किती नागा सोडातयाची व दोन्ही बाजूंना गटारे किती 
रुंदीची करावयाची व रस्त्यासाठी किती जमीन एकंदर 
ध्यावप्राची वंगेरे सवे गोटटी या छदांत दाखवितात. तसच 
(१) रस्ता जेथ खोदाई करून न्यावयाचा असेल तेथ हो 
रुंदी किती ठेवावयाची,गटार॑ रू्शी करावयाचा, तसच जमि- 
नीला भाडवा उतार असेल तर वरच्या बाजकडन येणार 
पाणा खोदाणकाप्राच्य़ा वरच्य़ा बाजुस गटार खोदन कर्स 
काढून द्यावयाच, खादाणकाप्राळा दोन्ही बाजला स्लोप 
कितो द्यावयाचा हें दाखातभणारा छद, तसच(३ भराव करून 
त्यावरून रस्ता करण अलेल तर भरावाची रुंदी, त्याचे दोन 
बाजंचे स्लोपच बाजची गटार वगेरे दाखविणारा स्वेसाधारण 
छदाहे देतात. मुंबई इलाह्यांत लोकलबोड|च रत्ते करतांना 
श्नाधारण 'प्रकारची शेतजमीन असेळ तर ८२॥ फूट रुंदांची 


वद्दाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. ( ख ) २९६ 
क क क क ल ्््््स््््््ल््ाल्च्ा 


| 


( रस्त्यावरची खडी ) 


(व्हणभे ६६ फुटी पेमाषा खात्यांतील १। सांखळी > ६६२९९ 
८२॥ ) जमीन घेतात. नगीन खाह्ती किंमतीची असल्यास 
रुंदी ८२॥ च्या ऐवणी ६६ फूट म्हणन १ सांखळी घेतात 
असें केल म्ह्ण्ञे द्र फज्लांगाल् १ एकर स्हुगजे भैलास 
८ एकर इतेळी खस्नीन लागले. नमोीन १। झांखळी रंद 
बेतल्यात मेळी १० एकर होतात 
रस्त्यालालागणारीखडी.--ही २४च न्यासाच्या बांग 
डीतन जञाण्याजोंगी खालच्या थरासाठी च १॥ इंच ब्यासाच्या 
'गडीतन बरच्या थरासाठा फोडतात. आणि तिच धेगवेंग 
ळाळे थर करतात. हृ खर्डांचे ढीग साधारणत अध्या अध्या 
फलागा'च्या अंतरावर म्हणजे मरेलांत १६ ठिकाणी ताघारणत 
करतात. ह्या ढिगांची उंची बहुर्घा २ फूट ठेचतात आणि त 
एक माप;चे केळे असतां मोगण्य[स सोर्घ पढर्ते. हे ढोंग 
रण्यासाठी ४०9२० फूट लमीन साफ करून ठेवावी 
म्हणजे तौषर ढोंग करणं सोप पढते. रस्ता नबा करण 
झाल्य़ास त्यावर नऊ इंच नाडीचा थर घालतात. रस्त्यावर 
गाडीची वर्दळ कमी असल्यास हा थर ६ इंच घातला तरी 
चालतो. या ९ किंवा ६ इंचांच्य़ा थरांत खालील झ्धा भाग 
२ इंची खर्डांचा आणि वरील अर्धा १॥ इंच खडीचा घाल- 
तात. हे ३ किंवा ४ इंच बाडांचे शर पसरून रूळान ते वरच 
दुबल्यानतर वरच्य] बाजचा थर धालन रस्ता चांगला काठेण 
होईतोपर्रीत पाऊस पडत नसल्यास पाणी घाळून त्यावर रुळ 
फिरवितात. लीकडे पुष्कळ माणसं [कवा माल घालून 
नेणाऱ्या मोरारगाड्या उपयोगांत येऊ लागल्यामुळे रस्त्यावर 
पसरलेल्या खढीला मजबत पायाची जरूर भासु. छागली 
झाहे. अशा नढ गाड्या ज्या रस्त्यावरून लावयाच्या 
अस्ततीळ तो रस्ता जर मक्त किंवा भुसशुशीत लमिनींतून 
दांत अतळा तर खडी पततरण्याच्या अगोदर ९ ते ११ 
इंच लाडीचा दगडाचा थर षर येणाऱ्या खडीच्या 
दैदीपेक्षां १ फुटभर जास्त रुंदीचा घालतात. द्दा थर घाल 
तांना पहिला खालचा थर ४ इंचांपेक्षां जाड दगडांचा असत!” 
ह्या दगडांची लांबी व रुंदी त्या दगडांच्या दुपर्टापेक्षां नासती 
नसावी. असा थर पसरून व नोट ठोकन बसविल्यावर दुर 
थर तशाच प्रकारच्या दगडांचा धाळतात आणि त्यावर 
खडीचा ३ इंच जाडीचा थर धालन व रूळ फिरवून 
रत्त्याचा पाया प्रजबूत करून बेतात. आणि त्यावर ६ इ. 
जाडीचा खडीचा थर पसरून त्यावर पाणी शिंपडून १ 
वाफेचा रूळ फिरवून रस्ता कठिण व गुळगुळीत करतात. 
रतत्त्याबर खडा पसर[वयाप्च्या पवी रस्त्यासाठी लॉ पाती 
किंव मुरमाचा भराव केळा असेल त्याच्या प्राथ्याला गोठा 
देऊन आणि रूळ फिरवन तो खडी पसराबयाशोगा क्र 
घेतात. ही गोळाइ किंवा दोन्ही बालंचे ह्लोप फुटास अध्या 
इंचापेक्षा कमी असु नयेत. रस्ता नब्यानेंच केला भर 
तर हा मधळा उपेट वरीळ हिशोबापेक्षाषह्टि दोन इचा 
बाहत्तीच ठेवतात. लुन्या रस्त्याला नवी खडी घालणे 


(रस्त्याची आंखणी ) 


तेब्ह्यां रस्त्याची खड १॥ इंच खोळीपर्येत टांदचन काहून घेऊन 
ती मधल्या भागावर नवी श्वडी पतरल्यानंतर रस्त्याच्या 
राहिलेल्या दोन बाजूंवर प्रसरण्याकडे उपयागांत आणतात. 
नव्या खडीचा थर पस्ररतेवेळी मोठे खडे खालीं व बारोक वर 
अश! रीतोनें १॥ ते३इंच जाडीच( थर घालतात. घुण गाहरांत 
क्यांपच्या आसपासच्या भागांत २ ते २ इंच जाडीचा थर 
घालतात. पुर्ण शहरांत कप्नांपच्या आसपासच्या रह्त्यावर 

ते ३ इंच जाडीचा खडीचा थर घाळून त्यावर १० टन 
बजनाचा रूळ फिरविळा अततां तो ख्रुमारं ३ वर्ष [टिकता- 
पुर्ण जिल्ह्यांतील इतर बाहेरच्य़ा रस्त्यांना द्या खंडाचा थर 
१॥ इंच नाडीचा घातला तरी चालतो. आणि तोह. २ वपै- 
पर्यंत टिकतो. रस्त्यावर फिरविण्याचे रूळ दर फुटास 
निदान पाऊण टन इतके तरो. जड अल पाहूंभन, 
रस्त्यावर कास वालत अज्तेल त्याच्या दोन्ही बाजून लाल 
कांचेचे कदाल राज़भर नळत ठेनिळ पाहिजेत 

आंख णी.-_रस्ता करतेवेळी तो दैडांवडून (वाटर शेड) 
नेला असतां मोऱ्या, नाल्याचे पूल फार कती लार्तात. 
समोर टेकडी येत असल्यास तिळा दळण घालून नाण मर. 
कारण टेकडी चहून जाण्यास जितके घोड्याला किंवा बलाला 
श्रम पडतात त्याच्या इतकाच त्रात खाली उ1रतांना गाडी 
घसरून बाऊं नये म्हणून तिळा थोपविण्यासाठी पडल्यामुळ 
जनावरें थकन जातात ह्याकारणास्तव १०० कूट उचाचा 
टेकडी चढून क्ञाण्यापेक्षां १२००किवा १२५० फूट रस्त्याचा 
लांबी वाढली तरोहि श्रभ कमीच पडतील. रस्त्याला बळण 
द्यावी लागतात परंतु त्यांची त्रिज्या १५० फुटांपक्षा कमा 
असूं नये. लहान किंवा कमी महत्त्वाच्या रस्त्यावर ह! 
त्रिज्या ५० फुटांपर्यंत कमी केली तरी च'ळेल-अशा वळणा” 
वरून खडी परुरलेल्या भागाची झंदी बाहुरच्या बाजूस 
नदान ३ फंट तरी वबाढतावा अलीकडे मोटारी भेगार्ने 
बात येत अतल्यामुळें घाटांतून जाणाऱ्या भचुष्पाला ५० शते 
८०० फट तरी अंतरापर्थेत पुढील रस्त्याचा भाग दसण 
जरूर असते. परंतु मोटारीचा बेंग कपी केला असता ३०"त 
४०० फटपर्यंत तरी रस्ता दिभेळ अशी घाटातून झोय केळी 
पाहिजे. जेव्हां रस्त्यावरील वळणाची त्रिज्य। ५० फूट अहेल 
तेव्हा घाटांताल रस्ता जर २० फूट रुंदोचा असला तर तथ 
रस्त्याच्या आंतल्या बाजंपेक्षां वाहेरीड बाज भिदांन १ फूट 
तरो उंच ठेविली असतां गाडी उलटण्याची भीति रहाणार 
नाद्दी 

ज सो न.--रस्त्याच्या भरावाची माथ्याव्वळोल रेदा 
साधारणत: २२ कूट ठेवतात. ब त्याच्या दोन्ही बाजस 
११॥१9१ फूट झाडासाठा आणि श्याच्या बाहर ११1) १फुटा- 
वर रत्त्याची हद्द, अशी ६६ फूट रुंदी कमीतकपा असला 
माह, ह्यापेक्षा जितको जास्ती असतेळ तितकी बरी 

च ढ,-ज्या रस्त्यावरून बेलगाडचा जावयाच्या असताल 
त्या रस्त्याला चांटावरून ज्ञातांना देखोळ बारा फुटांच्या 


शि -____.... 


महाराष्ट्रीय शांनकोश. (स ) ३९७ 


------तनप््प्प्प्प्प्प्न्ऱनन्न्न्क्क्क्क्च्चच्च्चच् 


१ 


स्थापत्यशास्त्र 


पेक्षां करडा चढ देऊं नये. आणि अता चढ देखील लागो, 
पाठ पाऊण मैलापेक्षां जाह्ती लांबीचा असू नप्रे. एरव्हाच्या 
रस्त्यांनां २५ फुटांत १ फूट ह्यापेक्षा जास्ती अवघड चढ 
अशू नये. काचेत प्रसंगी २९० फुटांत १ फूट चढ असडा तरा 
चालेल. साधारण गाडीरस्त्याला १७ फुटांत १ फूट याच्या- 
पेक्षां अवघड चढ देऊं नये. साधारणतः एकसारखा उतार 
किंवा चढ २ मैलांपेक्षा जास्ती लांबापर्यंत थेऊं नये. नेता- 
चरांनां विसावा देण्य!साठी अश्या ठिकाणी रस्त्यांचा थोडा 
भाग अगदीं सपाट ठेवावा. किंवा स्कळीप बदळून कमी तरा 
करावा.रत्ता जितका जास्ती गुळगुळांत असेल तितका त्याला 
स्लोपहि कमो असावा लागतो. नाहीं तर ननावरे पाय 
थसरून पडतात. उदाहरणार्थ उभ्या विटांचे किंवा ४ इंच 
रुंदौच्या काळ्या दुगढाचे ढोळळे बसविलेला रस्ता असेळ 
तर २* फुटांत १ फूट इतका अवघड स्लोप दिला तरी 
चालतो. रस्ता लांच्डी ठोकळे बत्तवून केळेला अतला तर 
२५ फुटांत १ फूट आणि आसफाल्टचा किंव! डामरी रहता 
$ला असल्या त्याठा ३३ फुटांस १ फूट ह्यापेक्षा अवघड 
हलोप देतां डपयोगी नाहां. मोठमोठ्या पुलांच्या दोन्ही 
तोंडांला जे उतार द्यावे लागतात तेहि २३ फुटांस १ फूट 
ह्यापेक्षा करडे अत नयेत. नेर्थे ५० फुटांपेक्षा कमी त्रिज्येच 
वळण रस्त्यास दिर्ल असेल त्या ठिकाणीं २० फुटांत १ फूट 
ह्यापेक्षा जास्ती स्लॉप असतां कामा नये. 

भर रा व--रस्ता जेव्हां २९ फॅटं रुंद करणें असेल तेव्हां 
भरावाची उंची ३ ले ५ फूट असल्यास भरावाच्या प्राथ्याचा 
रुंदी २२ फट ठेवतात. भराबाची उंची ५. फुटांपेक्षा ज!स्ती 
असल्यास २४ फूट दंदी आणि उंची जास्तीच अलह्यास 
भरीवे!च्या माथ्याची रुंदी २८ फूट ठेवतात. भराव कर- 
लांना जितव्ही भराव,च्या माध्य़ाची रंदो कराबयाची 
असेळं त्याच्यापेक्षा एक फूट जास्ती रुंदी ठेवतात. भाणि 
काभ पुरें झाल्यावर एक फूट छिठून काढत!त. रंदो ज्या प्र- 
मारणे जास्ती ठेवतात त्य़ाचप्रमाणे उचीहि, :जमोन चांगली 
कठिण असल्य़ास्त द्र फुटास १ इंच ते १॥ इंच, मातो 
ताधारण तेल किंवा पोकळ असल्य़ात दर फूट उंचीस १॥ 
ते २ इच आणि काळ्य़ा कपाशीच्या जमीनीतल्या सातीचा 
भराव करणें असल्यास दर फूट उंचीत २ पासून ३ ६ंच ह्या 
प्रमाणांत उंची वाढवितात. भराव पुरा झाल्यानंतर रस्त्याच्या. 
मध्य भागाळा दर फुटात अधो ईंच म्हणजेच २४ फुटांत 
3 फूट किंवा १२ फुटांत ६ इंच इतका उपेट देऊन त्यावर 
रूळ फिरवितात. भरावाच्या दान्हां बाजूस स्लाॉप द्याव. 
यांचे ते दोन्ही वाजूस सारखेच देतात. हे स्लोप भराव 
काळ्या मातीचा असल्यास १ फूट उंचास २ फूट रुंदो ह्या 
प्रम!्णांत आणि सुरमाचा किंवा इतर मातांचा भराव जस- 
ल्यास १ कूट उंर्चास १॥ फूट रुंद ह्या प्रमाणाने ठेवतात. 
भराव केल्यानंतर निदान एक पावसाळा तरी गेल्यावर 
खडी पसरण्यांचे काम. कराव. 


स्थापत्यशाळ 


महाराष्ट्रीय शानफोश्. (लख ) ३९८ 


( सुक्या दगडाचे धक्के ) 


खो दा इ. -रत््ता खोदाई करून रस्त्याच्या माथ्याची 
झैदी इतर ठिकाणीं जितकी असेल तितंदी करून खेरीज 
दोन्ही वाजूंनां १८-१८ ६च गटारासाठां जागा जास्ती ठेवावी. 
गटार नऊ ईंच रंद. व दोन इच खोलीचा असावी आगि 
त्यांच्या बाजूंना खांडक्यांची रांग बसवावी. खोदाण- 
काम भुसभुशीत मातांत केळे असल्यास त्याच्या बाजूंनां १॥ 
फूट रुंदोस १ फूट उंची इतका स्लोप देतात. कठिण मुरूम 
असेल तर एकात एक आणि खडक असेल तर ४ फूट 
उंचीस १ फूट रुंदी इतका स्लोप ठेवतात. खोदाई करून 
केळेल्या रत्त्यावर पावताचे पाणी साचून राहूं वर्य म्हणन 
रस्त्याच्या त्या भागाळा ८० फुटांत १ फूट इतका चढ 


किंव। उतार तरी देतात. असें केल्याने रस्त्याच्या दोन्ही 
बाजुंच्या गटारांचं पाणी झरकन निघून जाते. जेव्हां 


रस्त्यावर बाजूंकडून पाणी वाहून येऊन खोदाण- 
कामाचा स्लोप धुवून जाण्याची किंवा ढांसळून पढण्याची 
भीति असेल तेव्हां रलोपाच्या धारेपासून सुमार १५ फुटांवर 
रत्त्याळा साघारण समांतर गटार खोदतात. आणि त्याच्या 
तळाला ४० फुटांस १ फूट स्लोप देऊन पाणी काहून देतात. 

रस्त्याचे छे दृ.--साधारणतः रत्त्याच्या खडी घात- 
लेल्या भागाची रुंदी १६ फूट ठेवतात.आणि त्याच्या दोन्ही 
वाजूंत ३-३ फूट रुंदीच्या पट्ट्या मुरूम घाळून झ्षांकतात. 
म्हणजे एकंद्र रुंदी २२ फूट होते. रस्ता कमी महत्त्वाचा 
ह्हूणन्ने गाड्यांची कमी वरदळ असळला असला तर त्यावरील 
खडीची रुंदी १० फुटांपर्यंताहे कमी ठेवतात. उलटपक्षी 
शहराजवळीळ दोन ते पांच मेलपर्यंतच्या टापूत असणाऱ्या 
रस्त्यावर ग्राड्यांची येजा जास्ती शसल्यामुळे खडीची रुंदी 
२० फूटपर्यंत वाढवून, दोन्ही बाजूंच्या सुरमाच्य़ा पद्द्याहि 
४-४ फूट रुंदीच्या छरतात. रस्त्याच्या मधील भागांत 
उपट दोन्ही बाजूकडून सारखाच म्हृणब्ले १० फुटांत ६ 
हच इतका देतात 

रहता घाटांतून नातांना सुर्या दगडाच्या मिती बांधन 
हइरडोला भाधार द्यावयाचा असेल तेव्हां अद्या भिंतीची 
म्राथ्याजवळील रुंदी २॥ फूट ठेवून पाठ ओळेब्यांत 
झाणि दशनी ४ फूट उंचील १ फूट इतका ब्याटर किंवा 
स्ढोप देतात. आणि मागली बाजू सुख्या मुरमामे भरून 
षाढतात. आणि भिंतांत हृंद्र म्हणजे लांब दुमाल्याचे 
दगड ज्ञागनागी घालतात 

खुक्‍यादगडाचेघ क्े--(रिटेनिंग वाल्त)धक्कथाच्या 
भिती सुक्‍या दगडाच्या बांधतात. त्यांतील थर आठ 
हशचांपासुन वीस इंचांपर्यत ज्ञाडीचे असावे. व भिंतींची उची 
तीस फूट असली तर तिवी माथ्याची नाडी तोन फ्‌र 
असुन प्लागची बाजू झओळंब्यांत व पुढच्या बाजर चार 
फुटांत एक फूट इतका उनार भसावा. पाया मरमाढ जाभे- 
नांत असेल तर रेकडाच्या बाहेरील उताराच्या पायथ्या- 
खाळोळ दोन फुटांपासून तीन फूट खोल खणून तो चर 


क्षवळपास जे मोठे धोंडे मिळतील त्यांनी भरून काढावा 
घाड्यांच्या फटॉांत लहान लहान चिपा घालन सवे दगढ 
ठाकून बसवावे. दगडांचा तळ व प्राथा सिंतांच्या दशन 
उताराच्या क!टकोनांत असावा. थरांताल उभे सांधे एक- 


मेकांवर येऊ नयेत. प्रत्येक थरांत खालच्या आणि 
वरच्या थरांची सांधमोड चांगली व्हावा, भिंतीचे भागच 


व पुढचे दशनी काम सारखं असन त्यांचा पुरणातालि 
कामाशी चांगला मिलाफ झाला पाहिजे. प्रत्येक थरांत पांच 
त॑ सहा फूट झतरावर निदान तोंन फूट दुमाल्याचे बंद 
लाव, हृ दशनी बाजपासन सिंतांच्या जाडीत आरपार 
ज्ञावेत. ब पुरणीत त्यांची नऊ इंच सांधमोड होईल असे 
एकमेकांवर ठेपून बसवावे. म्हृणजे सिताच्या दॅेशेनी १ 
मागच्या बाजचा ए%जोव होईळ. मागच्या बाजच्या 
बंदाची उची पुढच्या बाजच्या बंदांच्या उंर्चाबरांषर 
असावी व रंदो निदान उंचीइतकाौ असन दुमाला तीन 
फुटांहून जितक! नास्त मिळेल तितका असावा. दगड 
थोडक्या अंतराच्या भांत मिळताल तितके मोठे व टिकाऊ 
असावेत. त्यांचे तळ व माथे सुतदीने टापले पाहिजेत. १ 
बांधळामांत बहविल्यावर त्यामध्ये जी पोकळ नागा राहील 
तीत लहान लहान दगड हातोड्याने ठोकन बसवावे. सवड 
अल्तेल तर भिंतींच्या मागचा भराव, बांघकामास निरुपरयागी 


। अशा राहिलेह्या दगडांचा ब कपऱ्यांचा असावा. मातीचा 


भराव करण्याचें टाळावे 

सहू| फूट उं्चांच्या भिं्तांत दगडा दुमाला दीड ८ 
पेक्षां कमी असु नये.वरीळ सहा फुटांच्या खालच्या मिं्ताच्य 
भागांत दगडाचा दुमाळा दोन  फुटांहून कमी नसाव! 
घक्कयाच्या भितास बाहेरील बाजस उतार चारांस एक 
प्रमाणाने असावा. व मागची बाज लंबरेषेत असन पायऱ्या 
सोडर्ण झाल्यास सहा ६चांच्या सोडाव्या, पाया घट्ट जमीनीत 
घालावा. प!यांत पहिला थर चापट असतील अश्या दगडांचा 
घालतात. व बंद व आडवे दगड एकमेकांशीं ठोकून लागून 
बसवित!त. त्यामध्ये भेगा र|हिल्यास काचळा ठोकतात 
प्रत्येक थरांत दृष्टा फूट &तरावर तीन फूट लांब १ सहा है 
नाडाचे बेद घालावे, भिंतीची जाडी अधिक भसल्यात 
असले बंद दोन्ही तोंडांकडन घालन त्यांची बांधकामा 
तीळ टोके एकमेकांत ळागून सांधमोड होईल असे बत 
वावे. म्हणज सिंतीचा पुढील भाग मागील भागाशी चाँगर्€ 
जोडला नाईल, पाहेल्या थराचे काम झाले म्हणजे दो*€ 
तोंडें बांधण्यास आरंभ करावा. दगड बसवितांना एक बदी 
आड एक आडवा या भनुक्रमार्ने बसवावे, उभ्या शांध्यांच 


निरनिराळ्या थरांत लांधमोड व्हावी. थर दनी डर्ती. 


राच्या बाजुशी काटकोनांत असावे. प्रत्येक दगडाची ११ दी 
बाजू तळाशी घेइल अश्या बेताने सर्वे दगड एकमेकां ग 
भिडून बसवावे. घाटांतीळ रहऱयाच्या बाहेराळ बाजस 

डबराची १॥ फूट रुंदीची ्षाणि २ कूरडेचीची षरवंडी बांधतात 


कळ... . . 


९ नाळे ब मोच्या ) 


ब्रद्वाराह्वाय शानकोश. (ल) ३२९ 


सर्थापत्यशाह्ल 


कव्यवणणायपटणीलीीटॅटटललगिॉनिि्प्प्ण्ण्प््प्फ्प्च््स4>>>>>>>>>>>->> 


नाळेवमोथ्या.-ःलहान मोऱ्या बांघर्तांना सवे नाभे- 
नच खोल काळया मातीची असेल तर सवे बांधकामाळा 
मिळन कांक्रोटचा एकच पाया घेतात. आणि तो शेते ६ 
छूटपर्येत कांक्रीटर्न भरून काहून त्यावर भाबटमंट पियसे व 
विंग वोल्स दगडाच्या बांधून घेतात. आणि वुईंगवॉहत अथवा 
पाश्चाभत्ताचा खालच्या बाजूंची टोकं खोलपर्यंत जाणाऱ्या 
दगडांच्या पडदानें ( कटैन वॉल ) जोडतात. यांत मुद्दा 
अता असतो काँ, मोरांतून नोरानें वाहून येणाऱ्या पाण्याच्या 
योगानें मोराच्या खालच्या बाजृत्त खड्डा पडला तरी वु 
बेल्सर्चे आणि मुख्य मोराच्या पायाचे कांक्रीट उघड पडू 
नये. नेव्हां पायार्चे काम चालत असतां पंपान पाणी खचन 
पार्यांत काँक्नींट टाकावे लागते तेव्हां अशा क्ांक्रीटांताल 
बाहेरील भागांतील चुना पाण्याच्य| प्रवाहाबाने वाहून नाऊ 
नये ब्हुणन कांक्रीटाच्या दर्शनी भागाला दगडचुन्याच ताड 
बांधून घेतात. 
ल्राधार भित्तीकिंवापा शे भित्ती-र्‍र्‍या बांधतांना 
त्यांच्या मागौळ बाजतत ३ फुटांपर्यंत मुरूम, कपऱ्या किंवा 
गोटे भरतात. आणि भिंत्रातन पाणी बाहेर निघण्यासाठा 
गळह्या किंवा भोके ठेवतात. नाळे व मोऱ्यांवराल छावण्या 
किंवा कमानोच्या वर १२ ईचापासून २४३च जाडोच मुर- 
माच आह्तरण घातले नाही तर सध्य़ांच्या काळच्या 
मोठाला भोझीं घेऊन जाणाऱ्या मोटारलोरीच्या दणक्याने 
छावण्या भैगण्याचा आणि कमानींनां तडा पडण्याचा सभव 
फार असतो. परोठाल्या पुलांवर दोम्ही बाजुच्या वरवेड्यां- 
प्रधोल दंदी २३ ते २५ फूट ठेआावी. पूळांवरून किंव मार्‍्या- 
बरून १६ टन वजनाचा वाफेचा रूळ नेतां यावा इटक्या 
मजञवतीच्य़ा छावण्या व कमानी बांघड्य़ा पाहंजेत, माठ्या 
पुलांवरून दर चौरत फुटास २०० पोंड इतको रहदारी 
नेहमी चाल राहोळ अत द्िरोबांत धरतात 
रणाच्य़ा मितीवपृल झिंवा मोर्‍्या,-णषरण थाड्या 
लांबोचेंबकमी उेवोध असलें तर त्यावरून जाणाऱ्या रस्त्याची 
ै १८ फट ठेवतात. परंतु घरण जर उच आणि लांब 
असड्ठ तर ही रुंदी २३ फूट ठेवली तर बरी. अशी धरण 
९ फट उंचांची असलीं तर त्यांच्या खाळून बहुतकरून 
मोझ्या ठेवीत नाहींत. परंतु जर थोडा फार प्रवाह आराहि 
मास वहात असेल तर धरणाच्या खाढून एखा! मोरा 
सेवढा वाह वाहुन नेण्य़ापुरती बांधतात. अशी धरणें जाःती 
झंचाचा बांधन त्यांच्या खाली मोर्‍्या ठेउतात व अशा रोतीन 
पावसाळ्यांतोळ नेहमी सरवेसाधारण प्रत्राहह्दे खालच्या 
सोऱ्यांतून निघून जावा एवढ्या आरो!राच्य़ा मार्‍्या बांधल्या 
तर पावसाळ्यांताहे पुराचे दिवप्त वगळून बा्कांचा सवे काळ 
या धरणाचा उपयोग करतां येतो. अश्या धघरणारना राईन 
फोस्डे कांकोटच्या छावण्या मोऱ्यांवर घातल्या तर अश्ञा 
'भ्यांचा गाळा ३ फूट सहज ठेवतां येतो. आण कैसार्ना 
बांधल्या तर ५ ते १५ फूटहि गाळ ठेवतात. अश षर- , 


शांथ्या दोन्ही बाजुंच्या भिंती नर्दांच्या दोन्ही थर्डीच्या 
कठिण जञामिनांत जातील इतक्य लांर्बाच्या बांधतात. आणि 
त्यांच्या कमानी दोन्ही दशेनी बाजूंप दगडांच्या ठोक- 
ळयांच्या आणि मधघह्या भागास डबराच्या किंवा चुन्याच्या 
कांक्रीटाच्य़ा बांधन कमानींमधील भाग चुन्याडबराचें 
बांधकाम किंवः कांक्रोट यांनीं बांधून काढतात. अशा कमा- 
नीचे पियस्ते किंवा मच्छ १० फूटपयत उंचीचे असल्यास 
२॥ फूट ञनाढीचे करतात. अशा पुलां्ना किंबा धरणांनां 
वरील बाजंत ६ इंच जाडीच कांक्रोट घालून त्यांवर ८>१२ 
इंच आळाराची काळी फरशा कणेरषत ( डायागोनल ) बतत- 
वितात. आणि तो, पर जितक्या उंचीपर्थंत फिवा निदान 
दोन्ही बाजुच्या भिंती पुराने वाहून न खातील इतक्या 
खोलीच खोदाण भेथपर्यंत केळे असेल तेथपयंत तरी करतात 
अश्या फरशांनां दगडांचा आकार नितका लहान असेत 
तितक चांगछा व त्या-निदान मधल्या १० फूट रंदोच्या 
तरी-टाकीन घडलल्या असाव्या. व षाकोच्या भागावरीळ 
फरशांनांहि वूच असे नये. अशा घरणांनां जर कठिण 
नमीनीचा पाया लागत नसषेळ तर सगळया घरणाला ताोन- 
पासून दार फूट जाडीचा हॉयड्राळहिक लाईमच्य! ( पाण्यांत 
कठिण होणाऱ्या ) अथवा शिमप्ट मिसळलेल्या चुन्याच्या 
कांक्रीटाच्या तराफा करून त्यांवर मोऱ्यांच्या मिती, मच्छ 
बगेरे बांधतात. आणि मोर्‍्यांतून वाहणाऱ्या पाण्याच्या 
जोरानें खड्डे पडून कांक्राटच्या तराफ्याचा पाया उघडा पडूं 
नथे या करतां अशा मोऱ्यांच्या खालच्या बाजूला १५ फूट 
रुंदोची आणि १ फूट नाडीची कांक्रोर्ची फरशी करून तिला 
आधार म्हणन खालच्या बाजस भिंत बांधतात आणि तेथ 
खड पडं नये म्हणन जढ ढबराचे आस्तरण करता 
स्प्यांचे काम,खडढीजमभाक र णे.<-खडढी कठिण 
व चिवट दगडाची असावी. खालच्या थराप्ताठी दोन इंच 
व्यासाच्या बांगडीतून जाण्याजोगी व वरच्या म्हणजे पप्नर 
भागा'च्या थराकरितां १॥ इंच व्यासाच्या बांगडीतून भ्षाण्या- 
जोगी फोडलेली कसावी. प्रत्येक फोडलेला दगड चतुष्कोण 
असन त्यास कोपरे असावे. खडातील खडे लांबट भगर 
चिपासारखे नसावे. २ इंच व्यासाच्या बांगडीतून न लाइल 
अशी खडी नापसंत समजावो. मुरूम किवा खडो रस्त्यावर 
पल्तरून त्यावर रूळ फिरवून बसविली म्हणजे खल्यामर्ध्ये 
राहिलेल्या बारीक सांधी बुजविण्याकरितां षो वाळूचा थर 
पसरतात ता वाळू बारीक, स्वच्छ, दाणेदार ब खरखरीत 
असावी. वे तिचा थर अर्धा इंच बाडीपेक्षां नजाह्त असं नये. 
मुरूम चांगला स्तच्छ म्हणजे मातीने मिश्रित नसावा, मुरूम, 
खडी व वाळ स्वच्छ चाळून त्यांतील माती काढल्याखेरोज 
त्यांचे ढीग घ'लं नयेत. चाळून तयार झाल्यावर रस्त्याच्या 
बाजस खुल्या नाग्यावर अथवा भरात्राच्या उंताराच्या पाय- 
ध्या मुद्दाम ठेवलेल्या न[गेत( बपेवर) सारख्या अतरावर 
ढीग घाळाषे.नवीन रस्त्यावर सुरूम किंबा खडी पक्षरवयाची 


स्थापत्यश्‍णस्त्र यद्वाराष्ट्रीख ज्ञानकोश. ( ते) ४०० ( रस्ता टाचण ) 


“<००->->>>>>>>><>-<<<“>>>>>><<<<<<<<““>>>>>>>><>>>><><<>>><< ३३२२4८0070 


'>-९-न---२--->>-८--- 


ह. 


असल्यास खर्डढांचे अथवा मुझुमाचे ढीग रस्त्याच्या | त्याबरून वाफेचा रूळ फिरविला असतां रघ्ता चांगला 
दोन्ही बाणूंत ओळीने घालावे. रस्त्यांचा मालमसाह! पत- | टिकतो. वाफेच्या ॥ळानें १६ फूट खडी पसरलेला रस्ता 
रण्यापूर्बी बारकाईने तपासून मोबादा. मोबल्यानंतर त्यावर | निदान १ फ्लाय लांबीचा एका दिवसांत चेपून काढतां 
शुन्याचे पे ओढावे. म्हणले मोजलेळे ढांग कोणते हे | येतो अथबा ९ हजार पासून १३ हजार चोरल फूट पर्यंतचा 
कळून येतं. बाळू द मातीउाठी खोदाई रस्त्याच्या मध्यरेषे- | रस्ता दाबून तयार करतां येतो. बैलांनी चाळणारा 
पासून १६ फुटांच्या आंत नसावी.हे खळगे नियमित आका- | रूळ ३ फूट रुंदीचा व २ टन वजनाचा भर असेलं 
क. हिल तर त्यानें ३ इंच नाडीची खडो घातलेला १ मेल लांबीचा 
खडीपसरणेंब बस विर्णे.--खडी पतरण्यापूर्वी | रस्ता १८ दिवत्तांत पुरा केळा जातो. सर्ष्यां ( १९२५ )८ 
रस्त्याचा पृष्ठभाग १॥ इंच खोळ खणून पोकळ करावा. व | टन वजनाचा वाकेचा रूळ 4 दिवसभर चालविर्ण झाल्यास 
खणून काढलेल्या खडीचा रस्त्याच्या कडेच्या बालुत्त उप- । २२॥ रुपय खर्च येतो आणि ६ बेलांच्या जोड्या लावून दगडी 
योग. करावा. कडेच्या बाजूमर्थ्ये नव्या खडीपैका मोठी । किंवा विडाचा रूळ फिरावश्यास रोल १८ रुपये खे थेतो. 
तळ्शीं व बारीक बर पतरावी.खडी पत्तरतांना तिचा रश्त्याच्या | नेव्हां रोलिंगच काम वैलांकडून केर्ले जाते तेव्हां लांबचलांब 
इुंदीत दोषेवतुळ आकार द्याब्या. व रुंदी १६ फूट असेल । पहीवरून रूळ फिरविर्ण कमी त्रासाचे असते. कारण पट्टी 
तर मर्ध्ये २ इंच चढ ठेवाव।. नवी खडी किती उंचीची व | कमो लांबीची घेतल्यास उलट्या दिशेला जाण्यासाठी 
कशी पसरावी हें बरोबर दाखाविण्याश्वाठी ळांकडाचे नमुने | रुळाचा दांडा बदढळून बेलांनां उलटया दिशेन चाळू करण्यांत 
रस्त्यावर नियामित अतरावर ठेवावे. व त्यामध्ये खडी प- | बराच वेळ जातो.परंतु वाफेचा रूळ वापरला असतांत्या रुळाचें 
रावी. पसरलेल्या खडोवर पाऊस कमी असल्यास पाणी । तोंड बद॒लांब लागत नशल्यामुळे तो उलट दिशलाहि लाग- 
थालावें. व ती चांगळी मिञजछी म्हणजे रस्त्याचा पृष्ठभाग गुळ- | छीच चालविता येतो. याश्‍्तव अष्या फलीगापासन १ फलोगा- 
गुळीत व घट होईपर्यंत तीवर रूळ फिरवावा. खडी चांगली | पर्यंतचाच रस्ता रोज दाबून काढणे सोई पडतें. 
बमून बसली म्हणजे मुरूम किंवा वाळूचा मळमा (बाईेडेज) । वाफेचेरूळचालविण्यास ख चे.-हे चालविण्यास 
खडढीवर टाकून त्यावर पुन्हां रूळ फिरवावा. रस्ता चांगला | स्टीम बॉयलर अक्टप्रभाणें लायक इसम नेमला पाहिभे.त्याचा 
झाल्यावर आणखी एक वाळूच्या मलम्याचा शेवटचा पातळ | पगार सध्यां (१९२५) ४५ ते ७५ रु. असतो.आणि त्याच्या 
थर पसरावा. रुळाचे वजन त्याच्या प्रत्येक फूट लांबांस | हाताखाली १५ ते ३० रु.पर्थंतचा आगवाछा द्यावा लागतो. 
निदान पाऊण टन असावे. धुमस करून कडी वसविर्ण । अशा रुळांत ताटेळ तर दगडी कोळसा अथवा लांकूड्टि 
झाल्यास धृुमस थड असून खूप जोरानं ठोकले पाहिजे. पाणी | खाळतां येत. जळण कोणत्या प्रकारचे ( लांकूड कां कोळता ]) 
थालून खडी चबचबीत मिर्जावल्यावर १६ मनुष्यांची एक । बापरावयाचें आहे प रूल विकत घेतांनाच सांगावे लागत 
एक एक रांग, अशा बारा रांगांतील मनुष्यांनीं पाणो अगर्दी| । म्हणजे त्याप्रमार्ण बॉयलराच्या आगटीची वेगवेगळ्या 
नाहीस होऊन खडी चांगळी दबेतोपर्यत धुमस करावा, | प्रकारची रचना करतात. ह्या बाष्पजनक येत्रांत पाणी गोर्डे 
खढी पसरतांना रहृदारीस हरकत न होईल अशी | ब स्वच्छ असावें लागते. त्यांत खार किवा माती. असल्यास 
तजर्वाज करावी.रात्रां रस्त्याषर खडीचे ढांग राहूं देऊं नयेत. | आंत खरपुच्च्या बनूं लागतात. रूळ जर १० टनी कांपाऊं€ 
खर डी चमा प.-काळथा दगडाची खडो२इंचांच्या बांगडा- | टाईपाचा असला तर तो. १० तास्त चालविण्यास ३०२ 
तून नाईल इतकी बारीक फोडतात.आणि मुरूम व ल्याटराईर | ग्याळन पाणी लागतें आणि तोच एक सिलेंडर अलल्या 3 
( लंबुरी दगड ) यांचे खडे ३ इंचापथत ठेवतात. खडीच | रोज ४०० ग्यालन पाणी लागते. आगटी पेटविल्यापासून 
सारख्या भक्काराचे ढीग करतात. किंवा ५>५ फूट > १३ | अध्यो ते एक तासांत वाफ तयार होऊन रूळ चालविता 
इंचांच फरे भरून त्यांच मप उर्चीत १ रै इंचच धरतात. | येतो. एकेरी सिलंड(च्या रूळांत वाफेचा दाब साधारणत 
मुख्पम किंबा ज्याराइंट यांचे ढौग किंवा फरे १४ हेच उंचीचे । १ चौरस इंचास १४० पोंड इतका, आणि कापाऊंड शळांत 
मरून त्यांचे माप मात्र १२ इंच घरतांत. तो दाब १८८० पोंढांपर्थंत ठेवून काम करतात. 
नरा काक 4 टॅन टांचून व त्यावर खडी घालून पुरा करून घेतांत ह. ग 
0 काधाडाा येतात पबताचा ह | मतच सोगा होया शहरी, शमत 
साघारण रत्त्यांनां उपयोगी पडतात. पण शहरांतन फि अ त १! कन्यका पे की ी 
बयासाठी १० ले १५ टन बजनपर्यंतचे वाफेचे नज आल >. ो ह तड नदाविग गत बायर । 
खपयांगराते आणतात. खरड भांग 8 _ क मध्याकडे जह दाबात झाणतात. भ्षाणि रस्त्याच्या मध” 
चा बरचा भाग शिजञुन गल्यामुळे । २.२॥ फूट रुंदीचा भाग सगळ्याच्या शेवटी रूळ फिरवून दा 
नवा थर चाळाबयाचा तो निदान ३ इंच जाडीचा घालावा तात. र रि त तवरच बोगदा 
| * | तात. रूळ चालवितांना कोरड्या खडोवरच दोनदा २2 


( पैक ) 


४. 


फिरवितात आणि नंतर खप पाणी शिंपडून रस्ता चछाठिण होई- 


तांपर्यंत रूळ फिरवितात. रस्ता झळानें दाबून कठिण झाला । 


खहे कॉ नाही हे पहाण्याताठी ओझे किंवा खडी भरलेली 
गाडो त्या दाबलेल्या रस्त्याच्या कोणत्याष्रि भागावरून 
नेली तरी बाक त्यावरून गेल्याची निश्याणी त्यावर राहतां 
डपयोगी नाहो अस्ते झालें म्हणनच तो रस्ता पुरा झाला 
असे समज्ञावे. रस्ता असा पुरा दाबल्यानंतरच वरराल 
झाल्तरणाचा मुरूम किंवा रेती टाकून रस्ता गुळ्गुळांत साक 
होईपर्यत रूळ फिरवावा अश्या आस्तराताठी काळ्या मातीचा 
अथवा कोणत्याहि चिकण मातीचा उपयोग करू नये. 
नवा रत्ता करतांना ३ ते ४ इंच जाढोचा खडोचा थर 
घाळून त्यावर रूळ फिरवून खडी एकमेकांत गुंतून साघारण 
कठिण झाल्याभंतर दुसरा थर ३ ते ४ इंच जाडीचा घाठुन 
त्यावरून रस्ता पक्का कठिण होईपयत रूळ फिरवावा 
झ्ाणि त्यानंतर आस्तरणाचा मुरूम किंवा रेती पततरवावी. 
वाफेचा रूळ चालत नसतां त्याच्याबरोबर पाण्याच्या 


द री > 
मेद्दाराष्ट्रींय श्रानकोध्चा- (लख ) ४०१ 


। 


। 
| 


श्थांपत्यंशांख 
च अस केल्यार्ने ते गवतांत किंबा झछुडपांत झांकून नात 
नाहीत. दृगडांवर आंकडे खोदर्ण ते ५/ या आळाराची 
श्रिकोणी खोषण करून खोदावे भाणि खोदलेल्या आंकडथांनां 
व अक्षरांना काळा. तेलिया रंग देऊन दगढाण्य! बाकोच्या 
भागाळ] पांढरा रंग द्याबा. हे शांकडे ब अक्षरं २॥ इंच 


। उजोची व अधो इंच जाडीची असावी. मेलाच्या दृगडावरून 


पुढे येणाऱ्या मोठया गांबांचा नांवे ब तां किती सेल अतरा- 


। बर आहेत त्यांचा आंकडा आणि माष्यावर श्या मोठया 


दोन गाड्या असाव्या. आणि दोन तांबड्या कांचेचे कंदील । 


ष खढो पसरलेला भाग दाखविण्यासाठी २-४ साधे कंदोल | 


असावे. १० टनी कांपाउंड रोलर रोज १० तास काम करांत 
असला तर ७ बंगाली मण दगडी कोळता किंधा १४ ते २१ 
मण वाळलेली लांकड रोज लागतात. खेरीभ पेटवणास 
लांकूड दर आठवड्यास १ ते.२ मण लागतें. खरीय ऐन 
आईल, सिळूंडर आईल ब ऐजिन चालविण्यास लागणारे 
इतर किरकोळ सामान लागतं. रस्ता मुरमाड जमिनीतून 
केलेला असेल तेव्हां ३ ते ६ इंच जाडीचा खडीचा थर 
घातला म्हणजे पुरे, परंतु जेथ भराव घालून त्यावर खडी 
पसरणे असेल तेर्थे साधी माती असल्यात ३ ते ४ इंच 
नाडीचा! मुरमाचा थर घालतात आणि काळो. माती अस- 
ह्यास ६ ते ९ इंच जाडीचा थर घालतात भाणि त्यावर रूळ 
फिरवून मग त्यावर खडीचे १, २ थर घालतात. 

शह्रांतीलर स्ते.--शहरांत किंवा शहराच्या आस. 
पास रस्ता 5रतेवेळां ६ ते ९ इंच जाडीच डबर तळाशी 
पसरून ( ३ डवर पतरतांना दगडाचा आास्तीतजात्ती रुंद 
भाग असेल तो खाली करून बसवावा ) आणि ह! डबरा[चा 
वरील भाग कपऱ्या वंगेरे अरून सारखा केल्यानंतर त्यावर 
६ इंच जाडीची खडी २ थरांत घालून प्रत्येक थर निरनि- 
राळा रूळ फिरवून दाबून काढतात. 


शहरापय्रेत तो रस्ता जाणार असेल तेथपर्यंतचें अंतर ब 
नांव खोदतात. फलांगाच्या दगडावर धरील बाजुस मेळाचा 
आंकडा ब खालील बाजुस १ ते ७ पर्यंत फ्लागाचे भंकडे 
गालतात. 

गो डूंस्‌स्टोन.--रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंस गाडेस्‌ स्टोन्स 
अभवा रखवाल दगढ बसवितात. ते सुमार २। फूट लांब 
असून १२३ंच ते १५ इंचपर्यंत जमिनीत पुरतात. त्यांचा 
माथा चौरस अथवा वतुळपाद्‌ रूपाचा असतो ब रात्रीच्या 
चेळां दगढ दिसावा म्हणून त्यास स्फेती दिलली असते. 
हे दगड (3 ) जेथें रस्त्याचा भराव ५ फुरांपेक्षां जास्ती 


। असेल अश्या ठिकार्णी, ( २.) पुलांच्या कठड्यांच्या अथषा 


“शशश नणय रतननन--ूळ तूत कु 


मे ल.--मोठाल्या रस्त्यांवरून, रस्ता जेथुन सुरू झाला 
जने 2. ९ &२>_.": "९ . | | 

असेल तेथून तो निकडे ज्ञावयाचा त्या दिशेन अंतर बर!बर 

मोजन प्ेलांच मोठे दगड आणि मेळांच्या अश्ट्मांश भागाचे । 


ळे 1) ळे ७ 
म्हणे कलांगाचे लहान दगड त्यावर आंकडे क्रोरून 
रस्त्याच्या डा डु 

या बाजुस रस्त्याच्या धारेपासून ५ ते « फूट 


वरवंड्यांच्या भांतील बाजस, ( ३ ) कोणत्याहि रस्त्यावरीछ 
वळणाच्या बाहेरच्या बाजूने, ( ४ ) ओल्यांतून किंबा नद्यां- 
तून घरण किंवा फरशी बांधून रस्ता फेला असेल त्याच्या 
द्बोन्ही बाजुंस ब ( ५ ) पुलांच्या किंवा नाश्यांच्या दोन्ही 
तोंडास वगैरे ठिकाणा रस्त्याच्या दोनहि बाजूंना ३ ते ८ फूड 
अंतरावर बसवितात. फरशीच्या दोन्ही बाखूस वसवाबयाचे 
दृगढ फरशीच्या वर निद्चाल १८ इंच उंचीचे तरी ठेवत!त. 

इद्दीतचेदगड.--रस्त्याच्या हद्दीचे दगढ प्रत्येक 
अध्यी फलाँगांत १ म्हणजे यैलांत १६ असे द्र एक बाजूस 
रोवसात. रस्ता गांबांतून किंवा जास्ती किंमती'च्या बागाईत 
जमिनीतून गेल्यासुळे रस्त्याची जमीन दबविथ्याची जेथे 
लोकांची प्रवृत्ति असेल अशा ठिकाणा ह हद्दीचे दगड ५०- 
५० फुटांवराहे रोबतांत आणि त्यांनां पांढरा रंग देऊन 
निशाणी करतात. मोठ्या रस्त्याला ओलांडून लेब्हां गाढी, 
रस्ता आतो तेव्हां अशा गाडीरस्त्याला भर घालून मोठया 
रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंस ५-५ फूटपर्यंत त्याच्या इतकी 
सपाटी ठेबून जंतर १५ फुटांस १ फूट इतका स्लोप देऊन 
ते गाडीरस्त्याला दोन्ही बाशंस लाऊन मिळतील इतके 
लांबवितात. आणि ते नेहमीं दुरुत्त ठेवतात. 

बां घ.---घाटांतील रस्त्यावरून २ ते ४ इंच भाढीचे 
सुरप्राचे तिरषे बांध पाबपाळ्याच्या दिषसांत रस्त्याषरून 
घालतात. असें करण्याचा हेतु इतकाच की,रस्त्यावरून पाबर 


. साचें पाणी जोराने वाहात जाऊन खडो उघडी पहूं नये 


अतराबर साधारणत: बताधतात. परंतु ज्या ठिकाणी हवा । 


न्य पौ ७) > री: बन्द मि 

नहुमा आला राहिल्याकारणान गवत व झिारड्युडपं फार 
इ. ..] 

उगवतात अशा ठिकाणी ते रस्त्याच्या धारेवरच बसवितात, 


असा असतो. ह्या बांधांच्या योगाने वाहून झालेले पाणी 
रश्त्याच्या गटारांनां जाऊन मिळत. असे बांध रष्स्याथा 


, स्होप ९०फुटांत १ फूट इतका असेळ तर २५-२५ फुटांबर 


बांधांमधील अंतर 
धाढवितात. हे बांध रस्त्याच्या गटारापासून ५ फूट पर्यंत 
शातले तरी चालतात कारण रस्त्याचा मधील भाग उंच 
असश्याकारणानें पाणी आपोआपच दोन्ही बाजुस गटाराकडे 
वाहात जातें. नेथे बाहेरील बाजुकडून आंतल्या बाजूस 
स्लोप दिला अत्तेळ अश्या ठिकाणीहिे पावसाचे पाणी वाहून 
छवकर गटारांत जाऊन पडावे आणि रत्त्यावरून फार 
नांबपर्यंत पाणी नाहात बाळन पाण्याचा वेग वाहू नये 
एवढाच ह्या बांधांचा उपयोग होतो. हे षांध घालणे 
ते मे महिन्याच्या अखेरांस घाळून आक्टोवर महिन्यांत 
काढून टाकतात. 

डा मरी रत्ते.--एरव्हांचा खडीचा रस्ता चांगला जड 
रुळार्ने दाबून तयार झछेल्यानंतर त्याड्यावर पाऊण इंच 
खाहींचा ढामर झाणि बारीक खडी घालून त्याचा पाऊण 
इंचांचा थर दिला म्हणजे रस्त्यावरून जाणाऱ्या गाढय़ांच्या 
बदेळीनें होणारी झोज वांचते. तत्तेंच एरव्हीच्या रत्त्यावर 
खडी चुरून जाण्याने बो धूळ तयार होते व हवेत पसरून 
रस्त्याने जाणाऱ्या व आसपासच्या घरांतून राहणाऱ्या 
छोकांनां जों त्रास होतो तो वांचतो. हा रस्ता गुळगुळीत 
असाल्याकारणानं वरून जाणाऱ्या वाहूनांनां धक्का'हे बसत 
नाहीं. त्यामुळे गाडया पुष्कळ टिकतात आणि वाहुकश'कीा- 
चाहि न्यय कमी होतो. म्हणजेच गाड्या खचून जाणाऱ्या 
बनावरांनाहि कष्ट कमी पडतात. माणि शवयंप्रेरित गाडयां- 
तुनाहे जास्ती म्राळ किंवा माणस नेतां येतात. नवा रस्ता 
केल्यानंतर त्यावर निदान एक पावसाळा गेला म्हणजे तो 
पक्का होतो आणि म्हणन डामरी रस्ता करणें झाल्यास रस्ता 
केल्यानंतर मर्ध्ये निदान १ वर्षे तरी गेळ पाहिभे आणि 
डामरा खडी पसरण्याच्या अगोदर रह्तयांत खाचखळगे 
कोठेहि राहतां उपयोगी नाह्वांत. तेच रस्त्याला मधोमध 
दिलेला उपेटाहि बरोबर असला पाहजे. ह्या गोष्टी डामरी 
खडी पसरह्यानंतर करणें अवघड व खर्चाचे असते आणि 
म्हणूनच त्या अगोदर करून घेतल्या पाहिजेत. हौ 
डामरी खडी पसरतांना ५« श्याळन म्हणजे तुमार ८ घन- 
फूट ग्यांतीळ पाणी अजीबात काढून टाकलें आहे झसं 
कोल्टार म्हणजे पातळ डामर व त्यांत काळे खडेडामर 
( पिचू ) घालून उकळवितां येण्यागोगा बॉयलर ४ चाकी 
छांरीवर बसबिळेळा उपयोगांत आणतात. आणि त्यांत ३०« 
भंशां( फा. होट )पर्यंत ते डामर उकळवितात. आणि 
तक्ष ते तापळेळें असतांच रष्त्यावर भोततात. ते अशा 
प्रमार्णांत की दर १०« चौरस फुटांस ५५. पौंड अथवा 
४॥। ग्यालन व्हाव. त लांब दांड्याच्या खराट्यांनी सारख 
पत्तरून सुमार अध्यो इंच लाडीच्या खडीच्या चुऱ्याचा 
पाऊण ते १ इंच बाढीचा थर ह्या डामरावर पसरतात 
ग्रागि त्यावरून हांगळींच लढ वाफेचा रूळ, खाली ओतडे& 
पातळ_हामर सवे खडीळा छागून बर. तरून ग्रेदळ हशा 


महाराष्ट्रीय शञानकोढा. (ल ) ४८२ 


( डामरी सस्ते ) 


रीतांने फिरवून रस्ता साफ करतात. त्यानंतर द्र १०० 


चौरस फुटांह २५ पौंड लथबा २। ग्यालन वर तांगितलेर 
उ5ळलेले निश्रण, झाडाला पाणी घालावयाच्या झारीने तयार 
केलल्या रस्त्यावर ओतून त्यावर खडीचा पाव इंची चुरा 
पत्तरला अततां हा ४ इंच न!ःडीचा थर होतो. त्यावरून 
फिरून रूळ फिरवून रस्त्याचा पृष्ठभाग तारखा करतात. 
हा थर सारखा झाल्यानंतर निदाल ४८ तासपर्रीत तरा 
त्यावर गाड्यांची रहदारी होऊं देत नाहीत. पातळ ढामरांत 
काळे खडेडामर घाळून उकळण्यारचे प्रयोजन अर्स की 
त्या दाहोचे मिश्रण थेड झारे का. लंच कठिण होत 
म्हणजेन त्यांत मागून घातलेल्या खडीच्या चुऱ्यार्चे व त्याचे 
मिळून “ टारकांक्रीट ? बनते. काळे खडेडामर जास्त घातल 
तर ढितळपणा येतो. आणि एवढ्यासाठी २॥ ते २0 भाग 
पातळ डामरांस १ भाग खडंढामर घालावें. 

रस्त्यावर रहदारी सुरू झाल्यानंतर कर डांबर येऊन 
रस्ता निकट होत भसला तर अशा ठिकाणी खडीचा बारीक 
चुरा अथवा रेतींच! पातळ थर द्यावा. मशा रस्त्याला” 
विशेषतः त्यावर जास्ती रहृदारी असल्यात-एक वर्षानंतर 
बरांच ठिगळे लावावी लागतात.भाणि सुंबईस वांद्रा-घोडबंदर 
रस्त्यावर अश्या ठिगळांचें प्रत्नाण एकंद्र क्षेत्रफळाच्या 
सुमार &$ इतके करावें लागते अर्स आढळून आळें आहे. 
अर्शी ठिंगळें करतांना जे खड्डे पडले असतोल त्यांच्या 
घारा चौरशांत कापून घेऊन वर सांगितल्याप्रमागे पाऊण 
इंची आणि पाव इंची थर बेगवेगळे देऊन वरून हाता 
फिरविण्याचा रूळ फिरवून रस्ता साफ करून घेतात. अशा 
हातरूळाने दाबलेल्या रत्त्याचा पृष्ठभाग जुन्या भागापेक्षा 
सुमार पाब ते अधो इंच ठेवतात. तो अशासाठी का वर्खन 
जाणाऱ्या मालाच्या गाडय़ांच्या चाकांनी तो भाग दबत 
जुन्या रस्त्याच्या पृष्टभागाइतका व्हावा. अशा कामाला 
पहिल्यानें थर घालतांना जितके हामर लागतें त्याच्या 
सुमार्र दीडपट डार लागतें. अशा कामाला दर १०० वी” 
फुटांस २७॥ रुपये खच येतो. असा रस्ता वर्षास सुमार्रे पार 
इंच जाडी इतका शिजतो आणि म्हणून त्याला तितक्याच 
बाडीचा थर दरवषी द्यावा ळागतो. असा थर देतांना 
३०० अंशापर्यंत टापविलेल्या पातळ खढे-डामराष्या 
मिश्रणाचा दर एक चोरस फुटास ३५ पौंड म्हणजे सुमा 
रे ग्यालन एवढा पातळ थर स्त्ताभर सारखा प्र्न 
छागलांच पाब इंच नाडीच्या दगडाच्या चुऱ्याचा ४ 
इतक्या बाढोचा थर पसरून त्यावर छागलांच वाफेचा €£ 
फिरवून रस्ता दाबून साफ करून घेतात. अशा कार्मार्टी 
द्र १०० चोरत फुटांस ७। ३. खे येतो. की 

को ल्टा र.---अशा कामांत वापरावयार्चे कोह्टार भरा 
शय पातळ व अतिशय तेळकट अततां कामा नये. त्याच्या 
चिकटपणा जञाऱ्ती असावा. सखडेडामर अगदी काळे ४, 
छकांत ध फोडले असतां कांवेश्तारखे तुष्तुफांत अर्श 


। 


( डामरी स्स्तो ) 


महाराष्ट्रीय क्षानकोश. (स ै 


स्थापत्यक्षांसत 


कॉल्टार व खडेडामर उकळल्य़ानंतर किती असाव ह्याच 
अ वलन व प्रमाण वर [देलं आहे त्याच्या समार॑१॥ पट 
पदार्थ घेतले म्हणजेच ते उकळतांना वाफ होऊन जाण्य मुळ 
जतक कमी होत तेवढ्याचा समावेश हाऊ शक्कत्तो. 

आस फट चा र स्ता.--वर सांगितलेल्या रोतोपेक्षां 


जास्ती खर्चाची दुसरी एक रीत आहे, तिच्यांत ३ इंच जाडीचा । 


आसफाल्ट च खडीचा रस्ता करतात. हा रघ््ता ५-६ वर्षेपयेत 
टिकतो. या रस्त्यास खडी ३॥ इंच जाडीची पसरून तीवरून 
वाफेचा जड रूळ फिरवितात. असे ४ वेळां रोलिंग केलें 
म्हणज्ञे त्यावर १॥ इंची खडीचा १॥ इंचांचा एक थर त्यावर 
१ इंची खडीचा १॥ इंच जाडीचा दुसरा थर पसरतात 
झाणि बर्म्यूंडेश मासफाल्ट ३५० अक्शांपर्यंत तापवून दर 
१०० चौरस फुटांस १५० पोंड इतके आसफाल्ट खडीवर 
ओततात. तें ओततांना ३२५ अंश्ापेक्षां कमी किंवा ४०« 
अंशापेक्षां जास्ती तापवृं नये. अतत आसफार्ट ओतल्याबरो- 
बर अध्या इंची खडीचा थर लागलीच पसरून वाफेचा रूळ 
त्यावरून चालवितात. व त्यावर दर १०० चोरस फुटांस 
५० पोंड ह्या प्रमाणांत दुसरा आसफाल्टचा थर देऊन 
त्यावर पाव इंची दगडाच्या चुऱ्य़ाचा ट्रे इंच जाडीचा 
थर पसरल्यावर ८ टन वजनाचा वाफेचा रूळ फिरवून रस्ता 
साफ गुळगुळीत करून घेतात. जर कोठेंहि सुटें आसफाल्ट 
दिसन आले तर त्यावर पाव इंची चुरा किंवा रेती घाळून 
रूळ फिरवून रस्ता साफ करतात. असा रस्ता पुरा झाल्या" 
वर निदान ३ दिवस तरी त्यावरून गाड्यांची रहदारी 
होऊ देत नाहींत. अश्या रस्त्याला मुंबई येथें दर १०० चो. 
फुटांस ८० रु. खचे येतो. 

ख डी कोल्टा र.--ह्याखरीज आणखी एक तिसरा 
प्रकार म्हूणक्षे दगडाची खडीच कोल्टारमध्ये बुचकळून 
काहून अशा खडीचा रस्ता तयार करणे होय. भशा कामांत 
२। इंची, १॥ इंची आणि अधो इंची अशा ३ प्रकारच्या 
डामरअिलेल्या खर्डांचे वेगवेगळे ढीग करून ते निदान ४ 
महिने तरी टाकून ठेवतात आणि तो वापरते वेळी जुन्या 
रस्त्याला तापलेल्या डामराचा थर देऊन त्यावर २। इंची 
खडोच| ४ इंच जाडीचा थर देतात ब त्यावर वाफेचा रूळ 
चालवून तो थर दबल्यानंतर १॥ इंची खडीचा थर देतात 
आणि त्यावरून रूळ फिरबून रस्ता साफ झाल्यावर १॥ इंची 
खडत असलल्या फटी सवे भरून षाण्यासाठीं अध्या इंच 
खडीचा थर पसरतात. आणि त्यावरून रूळ फिरवन व धळ 
बलकूल नसलेली रेती पसरून रस्ता साफ करून घेतात 
असा रस्ता झाल्यानंतर ५-७ दवस पयत त्यावरून गाड्या 
नगर नाऊं देत नाहीत. गाड्यांची येजा सुरू झाल्यानंतर 
घुमार १५ दिवसांनी रस्त्यावर पडलेली सर्व प्रकारची घाण 
नर. (ज्ञ ७ ह ठत्याबरोबर कोल्टार तापवन दर 

मार २॥॥ श्यालन कोल्टारचा हात 
क्व गा इडा म्हणले रस्ता पुरा झाला अस 


। ससजावयाचे. अशा प्रकारच्या ढामरीखडीच्या ५ डब 
! जाडोच्य़ा थराला १०० चोरस 'फॅटांस ४० रपये खर्च येतो. 


रत्त्याच्याकामाचे दर (शंभर घनफुटास[१९२५] ).-- 


काळ्या ब तांबख्या मातांत खोदाण १४ आणे 
। ढिसुळ मुरमांत खोदाण १रु. ३ आ. 
साधारण प डय १ रु. १० आ. 
कठिण ज्य _ २रुं. ३ भा. 
नरम खडकांत ” व ४ र. १४ झा. 
कठिण काळ्या दगडांत खोदाण १२ रु. 
सुरुंगाची खडी ९२.१० झा. 
गुंड्या गोट्यांची खडी ६रु. ७ खा. 
अर्धा भरेल खडी घाहून नेणं व ढांगकरणें २रु. ८ आ. 


गाडीच्या वाहतुकोल खचे.--साधारण गाडीत ८ 
हंडूडवेट म्हणजे सुमारे ९०० पोंड वलन ७मेळ अंतरावर 
टाकून पुन्हां रिकामी गाडी त्याच दिवशी परत येऊं शकते. 
काळा दगड दर घनफुटास १६० पोंड इतका वननांत 
भरतो. परंतु त्याचीच फोडून १॥ इंचो खडी केली तर तिर्चे 
वजन दर घनफुटास ९६ पोंड अथवा १०० घनफुटास ४ 
टन इतक भरते म्ह॒गजेच अखंड दगडाच्या सुमार्रे निम्यांन 
भरते अते समजार्बे. ल्याटराईंट झ्हणने लैघुरी २॥ इंची 
खडोचं वनन सुमार दर धनफुटास ७७ पोंड भरतें. मुरूम 
वाहून नेण्यास वरील दराच्या सुमार॑ पाऊणपट द्र पडतो. 
मरूप पसरण्याक्ष १०० घनफुटांस ९ आणे. खडी पसरण्यास 
१०० घनफुटास १४ आणे; रस्ता टांचर्ण किंवा उकरणेस 
१०० घनफुटास ३ आणे श्वचे येतो. 


झा डे -रस्त्याच्या दुतफो झाडे लावण्याची ती रस्ता ज्या 
सुळखांतूुन नात असेल त्या मुळखांत होणारी साधारणतः 
असावी. अशी झाड लावतांना तीं लिंब किंवा आंबा किंबा 
बाभूळ यापेको असल्यास एकमेकांपासन समारं ३३२ फट 
म्हणजेव्र मेलांत १६० असावी. लिंब, पिंपळ किंवा वड या 
बाताची झाड असह्यात ५०ते ६ *फूट अंतरावर छावावी. हॉ 
झाडे लावतांना! रस्त्याच्या मध्यरेषेपासून सुमारें २०फूर अंत- 
रावर दोन्ही बाजंस त्यांची लागण करावी. वढ, पिंपरी किंवा 
नांदरूक हा झार लावर्ण असल्यास १०-१२ कूट लांबीच्या 
फांद्या कापून त्यांचा खालीळ भाग खड्ट्यांत ३ ते ४ फूड 
माती घालून लावावी. ह्हूणन्ने त्यांचा माथा जमिनीवर ६ 
ते ८ फूट राहिल्यामुळे त्यांनां नवीन फुटणारी पालवी 
बकरी खाऊं शकत नाहांत. आणि म्हणूनच त्यांच्या भोवती 
कुंपण न घातर्छे तरी तां बांचतात. गांवानवळ किंबा जनाव- 
रांची चरावयास खाण्याची जागा असल्यास या झाडांनां थोडे 
फार लपारवे लागतें. झार्डे लावतांना ती ओोळांने लाबला 
म्हणने त्यांनां पाणी घालावयासाहे सोपे पडते. आणि ता 


बऱ्याच अंतरापर्यंत एकाच जातीची अत्तली ६हुणजे .िसा- 
। बयास चांगळीं दिसतात. भरशी झाडे ळावणे ता पावसाच्या 


स्थांपत्यणशांस्य 


महाराषट्रीय शानकाळ. (स) ४०४ 


र्य2388र83य8383835_ र्य क ययणणणणाणपकक्कस्ससससस्सकसससससययपनशतिशिनॅॅॅॅॅॅॅलॅलल 


आरंभी. जून माहिन्यांत लावली म्हणजे त्यावेळी आकाशांत । 
ढग असखल्यासुळे उन्हाने करपूनहिि जात नाहांत आणि 
झाडांच्या आंतील रस त्यांभळा ऊध्वेचामी असल्यासुळ 
पालबीहि लवकर फुटते. या कलमांचा जमिनींत पुराव 
याचा भाग कांही ठिकाणी सोलन आणि खालचे टाक तिरपं 
ळापन ती लाविली जसतां त्यांनां मुळ्या लवकर फुटतात. 
हां कळमे किंवा फांद्या तोडल्यापासुन २ दिवसांत म्हृणजे 
४८ तासांच्या आंत लाविल्या पाहिजत, आणि त्या ज्या 
नमीनांत पुरावयाच्या ती नाती ओली असली पाहिजे. आणि 
पहिला पावसाळाभर ती जमीन मोल राहील अशा तज- 
वीज ठेविली पाहिज. हा कलमें लावल्यानंतर त्यांनां जेब्हां | 


कोम फुटूं लागतील तेव्हां पहिल्या पावसाळ्यांत खालची 

पालवी तोडन टाकली म्हणने ता झाड उभी. वाढावयास 

लागतात. प्पद्या नव्य़ा झाडांनां वरचेवर पाणी घालाव 

लागतें. गांवांतन जाणाऱ्या रस्त्याच्या बाजत झाड लावा- 

वयाची तर त्यांनां जनिनीपासून १०-११ फुटांपर्येतत फांद्या | 
फुटूं देतां उपयोगी नाही, रस्त्यावरील काढांनां जनावरां. । 
पासून फार उपसर्ग पोहोचतो म्हणून कोणतीहि झाडे लाव- | 
तांना ती कुंड्यांत तयार करून तीं निदान ५ फूट तरी | 
उंच झाल्यावर रस्त्याच्य़ा बाजूस केलेल्या खडुय़ांत नेऊन 
लावावी व भोवतालळीों कुपण करावे. अस करण्यास बहुतेक । 
झाडांनां २ ते ३ वषोचा अवधि लागतो. तेथपर्यंत ती 
कुंपण घातलेल्या कॅपाऊंडांतच कुंड्यांत वाढू दयावी. लाग. 
तात. आणि अर्शी राप तयार करण्याच्या बागतुन तीं ५ | 
फूट उंचीचा झालां म्हणजेच ता रस्त्याच्या कडेल! नेऊन 
लावतात. अर्शी रोप रस्त्याच्या ब!जूल नेऊन लावण्याची । 
बेळ पावसाळा चांगला तुरू झाण्य़ानंतेरचीच होय. झाडं 
लावण्याचे खडे तळाशी रेफूट लांबव ३ फूट रंदरेच फूट खोल 
व माड्य़ाजवळ ४ फूट लांब व ४ फूट रुंद अथवा ४ फूट | 
लांबत ४ फूट रुंद व ४ फूट खोल असावे. आणि हे खडु 
चांगल्या मातीने भरून काढून त्यांत २ फूट व्यासाचा व 
३ फूट खोलीचा भाग मधोमध सोडून त्यांत ओढी माती 
व शेणमुताच खत घालुन त्यांत रोपे लावावीत. खत न 
मिळाल्या जप्रीन तांबड्या सातीची असल्यास काळी 
माती व काळी माती असह्य़ास तांबडी माती घालून रोपे 
लावी. झाडांवर कोड पडल्यास पावशेर तंबाखूची वाळ- 
लेली पानें अर्था ग्यालन पाण्यांत अर्धा तासपयनत उकळादी 
आणि त्यांत एक छटाक कठिण साब विरघळावा आणि 
बापरते वेळीं त्यांत ३ ग्यालन थेड पाणो घालन अशा 
पाण्याचा शिडकाव जेथ जेथे कीड पडली असेल अशा ठिकाणी 
करावा अथवा अर्धी श्याळन अधणाच्या पाण्यांत २ छटाक 
सवूद , उकळावा आणि वापरते चेळां त्यावर २ ग्यालन 
दृणज्ञे २० पोढ थंड पाणी घालून त्याचा शिडकाब 
कराव, अथवा अर्धा ग्यालन उकळत्या पाण्यांत भदपाब 
स्ताबण विरघळवून त्यांत १ ग्यालन म्हणजे १० पोंड 


राकरेल ओतावे आणि वापरावयाचे वेळां त्याच्य़ा ८ पट 
थेड पाणी घालून त्याचा शिडकाज करावा. रस्त्याच्या 
बाजूत लावण्याची झाडें साधारणतः पुढील अत्ततात-वबाभुळ, 


। लिंब, फणस, उंडी, शिसु, जांभुळ, पिंपरी,पिंपळ, उंबर, नाग. 


वाफा, चाफा, खिरणी, अशोक, करंन, भेंडी. हां साधारणतः 
१०-३० फुटांबर लावतात झ्ागि वढ, नांदरूक, चिंच, 
वेहूडा, हा. झाडे ४०-४० फुटांवर लावतात. साघारणतः 
पाहिल्या वर्षी अशा झाडांनां ८-८ दिवसांनी पाणी देतात व 
इसऱ्या बर्षी १०-६० दिवसांनी व शऱ्या बर्वी १२-१२ 
दिवसांना आणि ४ थ्या वर्षी १५-१५ दिवसांनी सालापूर” 
सारख्या उष्ण हवेच्या निह्ह्यांतन देतात. पाणी१ मेलावरून 
आणावे लागत असल्यात १ दिवसांत ५० झाडांना पाणी 
घालतां येत. आणि असे १ वेळेला पाणी घालण्याश् दर 
झाडास ८ पे खर्च थेतो. याच हिशोबार्ने २ मेलांवून पाणी 
आणल्यास १ आगा ४ पै; आणि ३ भैलांवरून आणल्यास 
दर झाडा एक वेळ पाणी घालण्यास रआणे खर्चे येतो. १ 
अद्ाच हिशोबाने झाडांसाठी खडडे करून त्यांत झाड लावून 
तीं ४ वर्षे जगविण्यास द्र झाडामार्गे ७। रु. खर्च येतो. 
लटोहमागे. 
२लवे.--लोखंडाथे रूळ सडकेवर समांतर बसवून त्याव” 
रून गाडीच्या चाकाच्या घांवा बरोबर चालतील व घसरून 
एका बाजला न जातील अशा प्रकारच्या धांवा चाकांना 
बसविणे व प्रत्येक्ष ऐएनिन किंवा गाडीच्या प्रत्येक डब्याला 
चार किंवा आठ अशी चार्के बसवन तो डबा भोहून नेण 
हो. कल्पना अलीकडची आहे. सडकेंचा रस्ता कित 
[गला असला तरी त्यावरून एक टन वजनाची गाडा! 
'हून न्यावयाची असल्यास ४० प!डांपासून ७० प! डॉ” 
पर्धेतचा जोर गाडी ओढावयातत लागतो. पण झळावरून 
१ टन वन्ननाची गाडी ओढावयास फक्त ७ पासून १” 
पौंडांचा जोर परा होतो. यास्तव लोहमागीवरून म्हणज 
झुळावरून जाणाऱ्या गाड्यांतून माणसें व भाल नेणे किता 


। तरी स्वस्त पडतें हृ सहज लक्षांत येईल, खरीत्न अशा 


रुळांवरून जाणाऱ्या गाड्या वाफेच्या शाषकार्ने व कधी कधी 
पेट्रोलच्या साहाय्यानें किंवा वियुतप्रवाहानें चालपपाऱ्या एत 
नर्ये म्हणजे वाहकयंत्रानें चालविल्या भात असल्याकार” 
णाने अज्ा गाड्या फार वेगानें जाऊं शकतात, व यासु 
प्रवासाला वेळहि फार कसी लागतो व प्रवाघ्त थोडक्या 
खर्चात होऊं शकतो. असा लोहमार्ग तयार करतांना खालची 
सडक इतढी मजबत करावी लागते कः, पाहिजे तेवद्या 
वजनाची वाहूकयेश्रे (एजिने) व मालाने भरलेले डबे रुळा 
वरून जात असतां ते रूळ ज्या लांकडी किंवा लोखंडी 
आडवटांवर बसविळेल असतात ता. आडवे खालच्या 
सडकेंत दबतां उपयोगाची नाहींत. याखेरीज रुळांचे अंतर हिं 
सतत एकसारखेच राहिलं पाहिज; गाडा वेगाने जात अर्स 
तांहि तें केलावता उपयोगी नाहा. आगगाड्या केव्हां ष कशी 


(रलवे ) 


महाराष्ट्रीय शानकोश. (स ) ४०५ 


स्थापत्यशास्त्र 


्नंनन-म-मन.प्पपपममामत्व्स्कस्का > 
--पपपप-------प::::िनॅलणणणणणणणणण््सचभमऱ- 


(> 


कशा सुरू झाल्या या “: ञागगाड्या 
लेख पहा. 

रेल्वेची लाइन बांधतांना खच फार थेत. असल्याचुळे 
ती लाइन जितकी सरळ म्हणजेच आंखड करतां येईल तितकी 
चांगली व त्याचप्रमार्ग म्या लाइनींत जितके चढ व उतार 
कमी ७&॑सतील तितक! नेहमी गाड्या ओहून नेण्यास लाग- 
णारा झोळशाचा खर्च कमी लागतो. एरवांच्या सडकेपेक्षांहि 
चढावर क्रोणतोहे ओझे गुळगुळीत रुळावरून खचून घऊन 
जावयाचे म्हृणजे कितीपट तरी जास्ता 
आधिक वाफेचा हणजेच जास्ती कोळशांता उपयांग करावा 
लागतो व म्हणन हा नेहमी लागणारा खचे कमा. करण्या- 
साठी चढ व उतार नितके कमी करवर्तालळ तितक करतात 
च अर्स करण्यापत आणि रस्त्यांची रेषा सरळ करण्यासुळ 
मातीच्या भरावाचा किंवा मातांच्या खोदकाभाचा खः 
रेल्वेदी सडक बांधतांना जास्ती झाला तरी पुरवता. उदाह- 


माहि 


शक्तीचा म्हणजञ । 


। इतका बाढावेल्य़रास दर टनास २१ पॉड इतको शाक्ति लागत. 
मालगार्डांचे डबे खत्तन जाण्यास साघारणतः दर टनास 
५!सुन ५० पोंड इतडो शक्ति लागते. कारण अशा 
गाड्यांचा वेंगाह साधारणतः कमी असतो. 
वा हृ क॒यंत्रे(एंजिन).--वर सांगितलंच आहे को, घाटां- 
तुन आगगाडी ओहून नेण्य!साठी वेगळ्या नाहोची व जास्ती 
शक्तींची वाहक येजें वापरतात. २० फुटांपासून ४० फुटांत 
$ फूर इतक्या करड्या चढणीबरहि बर्‍याच मोठ्या. आग- 
गडाचे ओझें ओढून नेण्याइतकी शक्तिमान्‌ वाहक यंत्रे 
आतां बनावितां येतात. त्यामुळें पूर्वीची २५० पासून ३०० 
! फुटांत १ फूट ह्यापज्ञां जास्ती चढ साधारणतः न देण्या- 


। इतका जो प्रवाते होती तींत आतां बदल होऊन १०७ 
| फुटांत १ फूट इतकाहि चढ दिलेला आतां आढळतो. च 


रणार्थ जास्ती चढ असल्यामुळे नेहमी लागणारा कोळशाचा । 


खर्च जर ५ पट वाढत अस्षेल आणि सडकेला भतिपाय थोडा 
चढ देण्यास जर मातीचा भरव व खोदाइ करताना दुप्पट 


: या दोन सरळ रेषा जाडतात. 


खच थेत असला तर नेहमी लागणारा खच कमी करण्यासाठी , 


हा पाहुल्यान लागणारा जास्ती खचाह पवडत! 


चढ व उतार.-ाताध्या सडकवर, ता शारळख्या लव्हूल- , 


मध्य म्हृणर्भ सपाट असला तर !तच्यावरून गाडा आताव 
यास निंतळीा शाक्ति छागते त्याच्या दुप्पट शाक्त त्याय सढ- 
केला जर २५ फुटांत १ फूट इतका चढ असेला तर लागत. 
रेल्वेच्या रुळावरून ते सपाट, मझ्हणक्षे गाडी एका लेव्हल 
मध्ये असल्यास त्यांच्यावरून गाडी ओढून नेण्यास जितकी 
शक्ति लागते त्याच्या इप्पट शक्ति त्याच रल्वेच्या रुळाला 
जर २२५ फुटांत १ फूट इता चढ असला त. लागते 
आणि रेहवेच्य़ा रुळांना २७५ फुटांत १ कूट यापेक्षां 


जझाह्ती चढ साधारण रोतान दत नाहींत. रल्व लाइनांवर | 


नर्थे जर्थे घाट असतोल तेथे तेथ वर सांगितल्यापक्षा 


जास्ती चढ द्यात्रा लागतां. उदाहरणाथ, बोरघाटांत पुण्याहून । 


सुंबईस जातांना छागणाऱ्या रस्त्यास ३७ फुटांस १फुट इतकाहि । 
। असते 


चढ दिलेला आहे. परंतु अक्या ठिकाणीं घाट चढण्याउत- 


रण्य़ापरतीःज जास्ता शक्तीची जड वाहक यन्न वापरतात. | 


बर सां|गत९ल्या बांरघाटांत अशाप्रकारचा बेगळ्य़ा जातीची 


अज्ञा चढावरूनहि एरवीच्या जातीची येत्रें वापरतात. 

व ळ णै.--रेलेची सडक करतांना लाईर्नाचे रूळ सरळ 
रेषेत बसवितात. व जेथे दिशा वद॒लवयाची असेल त्या 
ठिकाणा मिळेळ तितक्या मोठ्य! व्यासाच्या वतुलखडार्ने 
ह्या वतुलखडांचा रेंब्रा जमी- 
नोवर खुंट्या म!रून पक्की करावय़ाच्य़ा वेळा अश्या खुठ्या 


: १००1१०० पुरांवर मारतात.व अशो १०० फूट लांडीची ज्या 


केव्हां ह्या वतुळ!च्या मध्यबिंदूशी १ अशयाचा कोन करील 
एवढी मोठी त्या वर्तुळाची त्रिज्या अपते त्तेव्हां अशी 


। त्रिज्या ५७७३० फुटांची म्हणजे एक भेल व ४५० फूट 
। इतक्षग्रा लांबीची होते व अश्या वतुळ खडाला १ झश चळ- 


. णाचे वतुळ खंड अते म्हणत!त. जेव्हां वतुळ!ची त्रिज्या 
त्याच्या निम्य़ानें असेल म्हणजे सुमार २७०० फुटांची असेल 


। 
| तेव्हां अश वतुळ्खंडाला २ अंश वळणार्चे वरठुळखंड म्हूण- 
| 


| तौल तितक्क चांगल. 


बाइक यंत्र (एजिर्ने) कजत आण लोणावळ याच्या दर- |, 


म्यान सुमार १५ मेल अंतरासाठां वापरतात. बाका इतर 
ठिकाणी जेथ सा्घी वाहक येत्रे वापरावयाची असतील तथ 
तेथे साधारणतः दर मेळ स २० फुटापेक्षा जास्ती चढ दत 
नाहोत.रेल्वच रूळ एका सपाटीत असले व डब्यांच्या कमाना 
बगेरे चांगल्या असल्या तर अस्ते डबे ओहून नेण्यास गाडीच! 
वेग ताती १० मेल इतका असला तर दर टनास सुमार 


६-६॥ पोंड इतकी शाक्त लागते, तोच वेग ताशी ३० मेळ 


इतका बाढविश्यास द्र टनास १०-३२ पोंड व तासी ६० मेळ 


वळण जितका कमी अस- 
ज्याप्रमाणे सडकेळा चढ 
शक्ति कमो कभी होत जाते 


तात. रेलत्रेच्या लाःनीला अशा 
कारण 
असला म्हृणजे वाहक अत्राची 
त्याचप्रमाणे वळणावरून गाडी ओहून घेऊन जातांनाहि 
त्याची शाक्ति कमी होत जाते. कारण लहान त्रिज्यथ जर 
वळण असेल तर वाहक येत्राची ओढण्याची जो दिशा 
त्या दिशेचा, गाडीच्या मागील डबे ज्या रेषेत चासत 
अत्ततात तिच्याशी बराच मोठः कोन होतो. त्यामुळें 
रुळांच्या बाजूवर चाकांची जी पाळ असते तिचे जाल्ती 
जास्ती घर्षण होत जातें व ह्यामुळे रूळ झिजतात, 
चाकांच्या पाळी झिजतात व वाहक यंत्राच्या शक्तिचाहि 
जास्ती व्यय होतो. ह वाहक येत्राच्या शक्तीच्या व्ययाचं 
प्रमाण पुढोळ गोषटोवर अवलंबून असते. ज्या व्तुळखंडा- 
। बरून आगगाडो नावयाची असल त्या वतुळाची त्रिज्या 
नितकी जितकी आंखूड असेल तितका तितका व्यय जास्ती 
होतो. त्रिज्येच्या मानाने रेल्वे लाहूनीचा गाळा जितका 
| जितका जास्ती असेल तितका व्यय जास्ती, अल्या वळणा- 
| वरून गाडी वेगाने नात असतां ती घसरून जाऊं नये 


स्थापत्यशास्त्र 


भहाराष्ट्रीय क्षानकोश्य. ( ख ) ४०६ 


(रूळ) 


म्हणून वळणाच्या बाहेरच्या बाजूचा रूळ आंतल्या बाजूच्या 
रुळापेक्षां नेहमी उंच ठेवतात. गाडीचा वेग आणि तिची 
लांबी हो जितकी जास्ती अस्नेल तितका तितका शर्क्तांचा 
व्यय नास्ती होतो. त्याचप्रमार्ण चाकांचा आकार, त्यांचें 
« एकमेकापासूनचे अतर आणि त्यांच्या धांवेचा भाकार 
ह्यासुळेहि ह्या व्यासाचे प्रमाण कमीजास्ती होते, हेंच वळण 
नागप्रोडी आकाराचे व लहान त्रिज्येचं असेल तर वाहक 
यंत्राच्या शक्तींचा व्यय फारच होतो.कारण कर्धां कधीं वाहक 
येश्र ज्या दिशेला जात असते त्याच्या काटकोनांताहे 
ग्रार्डांचे कांहीं कांहीं डबे चाळत असतात. अर्श आढळून 
आलं आहे काँ, वळणाची त्रिज्या जर सुमारे ६०० फुटांची 
कसेल व गाढीचें वाहक यंत्र नर तासी २० मेल या वेगानें 
घांधत असेळ तर त्याची शक्ति निम्यानें कमी होते. म्हणजे 
सरळ रेषेत अशा वाहक यंत्राला ६० डबे ओढून नेतां येत 
असतील तर ६०० फूट त्रिज्येच्या म्हणजे १० अंश वळ- 
णाच्या वतुळखंडावरून त्याला फक्त ३० ढबेच ओढून 
नेतां येतीळ म्हणून साधारणतः पाव मैलापेक्षां कमी 
त्रिज्येची वळणे रेल्बे लाईनीवर घालोत नाहीत. 

वाहूयंत्राचा वे ग.--घाट चढून जात असतां चढाच्या 
योगाने बाहक यंत्राच्या शक्तीचा नालस्ती व्यय होतच असतो. 
त्यांत फिरून वळणासुळ होणाऱ्या व्ययाची भर पडली 
हणजे केवढीह मोठ्या शार्क्ताचे बाहक यंत्र असले तरीहि 
स्याचा वेग पुष्कळ्च कमी होतो. सुबईहन पण्याल येणाऱ्या 
भेळ गाडीचा वेग साधारणतः दर तासास ४० मेल इतका 
असतो परंतु त्याच गार्डाला बोरघाटांत नाल्ती शक्तिमान 
वाहूक यंत्रे बोडळों तरी कनतपासून लोणावळ्यापर्यंतच्या 
१५ मेळ लांबीच्या घाटात लुमार॑ 9 तास लागतो.ह्या घाटात 
१७ फुटांत १ कूट इतका कॉठेण चढ असल्यासुळे असं घडते 
सद्ने मराठा रेल्वेच्या दिव घाटांत इतका चढ नाहीं परंत 
त्थाळ वळण फार लहान त्रिज्येची असल्याकारणाने तोच 
परिणाम घडता व ह्या घाटांतूनाहे गाडी जातांन] फार 
शावक्काश जाते 

जास्ती वळण असतांना चाकांच व रुळांचें जे झतिश्य 
षषेण होत त कमी होण्यासाठी अ्लांकडे मजबूत चोकटी 
तयार करून त्या लहान लहान ४ वाकांवर बसवितात व 
अशा बोन चौकटी ढब्य़ांच्या पुढच्या व मागच्या तोढा- 
जवळ बसवितात व ह्या प्रत्येक चौकटीच्या मधोमध बसवि- 
हेल्या खुंटावर डब्याची सवे साटी उजव्या किंबा डाव्या 
बाजूला सहज वळू शकेल अशा रीतीन बत[वितात, डबा फार 
मोठा असला व त्याला एरवींच्य़ा प्रमार्ण चार्के वसाविळेला 
भशवळी म्हणजे बळणवारून जातांना डब्याच्या चाकांच्या 
दान्हाहि नोड्या सलांतर जाण्याचा प्रयत्न करीत अततात 
परतु रुळांच्या वळणामुळ दोन्ही चाकांच्या घड्या ह्या वतळ- 
खेढाळ्य़ा त्रिज्येच्या रेषेमर्थ्यें चाळत असल्या तरच चाक 
ब रुळ यांमध्य फारसे घर्षण होत नाही. नाहीतर वळण 


जसनसं नास्ती बांकदार असेल तसतर्स नास्ती घषेण होत 
नाते. वर तांगितलेल्या चोकटी बसविलेल्या असल्या म्हणने 
गडी वळणांवरून जातांना प्रत्येक चोकट स्वतंत्रपणें वळ- 
णाच्य़ा वांकाच्या स्पशरेषेच्या दिशेनें नाऊं शकते. म्हणजे 
ह्या बोगीच्या घड्या त्रिज्येच्या रेषेमर्ध्यें चालतात, व त्या" 
मुळ चाके व रूळ यांच्यामध्ये घषेण फारच कमी होते. या 
प्रनाणे त्या दोन चोकटींतळा कोत वळणावरून जातांना 
नेहमी बदलत अत्तता.तरी ह्यांच्यावर बसविलेल्या डब्याच्या 
साटीचा परष्ठवंश ह्या दोन चोकटींच्या मध्यबिंदूंनां नोड- 
णाऱ्या सरळ रषेतच राहतो. व त्यासुळें डब्याच्या सार्टाच्या 
व चाकांच्या घर्षणामुळे होणार नुकसान टळते. अशा 
प्रकारच्या चौकटी वाइकयंत्राच्या पुढच्या तोंडाखाली पुद्धां 
बसाविलेल्या असतात,तव भे डबे जास्ती लांबांचे असतात (व 
निदान माणसांच्या गाड्यांचे डबे तरी असेच करण्याचा 
प्रचात आहे ) अशा प्रत्येक डब्याच्या पुढच्या व मागच्या 
तोंडाखाली अश्या चोकटी आतां बसविलेल्या असतात. अशा 
शातीने ह्या बोर्गांच्या चोकटी बसविलेले डबे उपयॉगांत असले 
म्हणणे वळणाची त्रिज्या नरी २५० फुरांपर्यंतहि कमी 
असली तरी सुद्धां फारशी अडचण पडत नाही. व इकड 
केलेल्या ३॥ फूट गाळ्याच्या ज्या रेल्वे लाइनी आहेत 
त्यांवर २२५ फूट त्रिज्येवी सुद्धां वळणे आहेत. बोरघाटांत 
तर एके ठिकाणा ७५ फुटास १ फूट इतका चढ असतांना 
देखील १-००« फूट त्रिज्येच वळण दिलळें आहे 

रुळांचा गा ळा.-रेल्वेचा गाळा म्हणने दोन रुळांच्या 
माथ्यांच्या भांतल्या घारामधाल अंतर होय,आणि हें अंतर 
किंवा गाळा जसजसं वाढेल तसतशी डब्यांची झंदीहि वाढते 
व रुंदी वाढली म्हृणजे वजनाह वाढते. इंग्लंडांत कहान 
गाळ्यांच्या रेल्वे बहुतकरून इफूट ८॥ इंच गाळ्याच्या अस” 
तात. व मोठ्या गाळ्याच्या कांहां लाहइनी तर ७ फूट गाळ्या” 
च्याहि आहेत.आयलडांत ५। फूट गाळ्याच्या व हिंदस्त्थानांत 
५॥ फूट गाळ्याच्या व याच्यापेक्षा कमा मद्दत्त्वाच्या रत 
लाइना ३॥ फूट गाळ्य़ाच्पा आहेत. मुख्य मुख्य लाइूनी जरी 
याप्रमार्ग मोठ्या गाळ्याच्या आहेत तरी लहान लहान शाखा 
३) फुटाच्या व कांही काहा तर २॥ फुटाच्याहि आहेत.उदा 
हरण[थे गरायकवाडसरकारच्या डभोडे रेल्वे वंगेरे शाखा 
२॥ फूट गाळ्याच्या आहेत. अशा लहान शाखा कधी कधी 
२ फूट गाळ्याच्याहिे करतात. लसनसा व्यापार वार्ढत 
जातो व माणसांची व मालाची नेआण वाढते तसतहा 
आगगाड्यांचा वेगाहे वाढवावा लागतो. व गाळा जितकी 
मोठा असेल तितका वेगहि वाढवितां येतो. लहान गाळ्यावर 
वळणे वगेरे फार असतांना वेग फार वाढाविला तर गा 
उलथून पडण्याचा संभव असतो, गराळ! जितका जितका वार 
वावा तितर्के डब्यांचे वजनाहे वाढत लातें व जसनसा वै 
वाढवावा तसतशी वाहकयंत्राहे जास्ती शाक्तमान म्हण 
अथात जास्ती वजनार्चा वापरावी ळागतात व अर्त क्षार 


( रेलवे ) 


प्रह्वाराषट्रीय क्षानकोळ. (खलख ) ७०७ 


2 यममपपपपपप१?य1१)१पप पपप पपमप१ममममममममममममपणणणणणणणणणणणणणपपप्् 


म्हणज रुळांची जाडी किंवा मजबुती हां वाढवावी लाग- 
तात. रेल्वेलाईन जर २॥ फूट गाळप्राची असेछ व तोव- 
रून जाणाऱ्या गाड्यांचे डबे व वाहक येत्र इलको व कमी 
वेंगारन जाणारी असतीळ तर अश॥ रेल्वेचे रूळ जर फुटास 
१० पोंड किंवा दर याडीस ३० पोंड इतके हलके असले 
तरी सद्धां चालतात. पण ५॥फट गाळ्य़ाची लाइन असेळ तर 
तिला दर फुटास २२ पासून २८ पोंड वजन भरण रे जाडी 
रूळ वापरावे लागतात व ज्या ठिकाणीं फार वजनाचा वाहक 
यंत्रे मोठ्या वेगानं घांवत असतोल अशा सुख्य मुख्य लाइ- 
नींनां जाश्ती मजबूत म्हणजे जास्ती वजनाचे पोलादी रूळ 
व[परतात 
रेल्वे ळाईन लद्दान गाळ्याची असली म्हणजे ता तयार 
करावयास खघे कमी लागतो.कारण बरून ञआणाऱ्य।| गाडयाच 
डबे ल्हान व हलक्या वननाचे असल्यासुळ रूळ हलक 
घातळें म्हणजे काम भागतं.व ह्याच कारणामुळ रळाखालच 
लांकडी किंवा लोखंडी स्लीपर म्हूणणजे सलीपाट नावाचा 
अडवटोहि हळकी पुरतात व डब्य़ाचेंह्टि वजन गाळा लहान 
असलपरामळें कमी करतां थेत व त्यामुळ बोठया गाळय़ाच 
लोखंडी पल बांधण्यासाहे खच कमी लागता. खराज माड- 
तोड व इतर दुरस्तीचाह्द खच कत्ता यंत! 
रेल्वे लाईन तयार करावयाच्या वेळा ज्याप्रमाण रस्त्याचा 

ध्यरेषा १०० फुटांवर जमिनींत खुंटया मारून आखतात 
ब जेथें जेथ वळणे असतील त्या त्या ठकाणा५०-५०फुटावर 
खुंट्या मारून आंखून ठेवतात. त्याचप्रमार्णे ह्या खुंट्यांच्या 
निश्ाण्या बजन जाऊ नयेत म्हणन विटांचे लहान लहान खुट 
बांधन त्यांच्या मधोमध खुंटया बतसावितात व वर|बर मध्यरषा 
कोठून जाते ते दाखविण्यासाठा अशा खुंट्यांच्या माथ्यावर 
बारोक थारीक खिळे मारतात- वह खिळ्यांचे माथें जाड- 
णारी जी सरळ रेषा तींच रेल्वे लाइनीची मध्यरषा होय 
असे खुंट जमीनाीच्या पष्टभागावर ४-६ इंचच असल्या- 
कारणानें सांपडावयास अडचण पडू नये म्हणून सुमार दर 
पाव मैलावरचा खुंट मोठा बांधतात आणि अशा खंटच 
अंतर भाोषतालच्या २ किवा ४ विवक्षित खुणांपासून कता 
अंतरावर आहे हें लिहून ठेवतात. असते केल स्हूणज वाटल 
त्यावेळी त्या खुंटांची रेषा ते गवतांत दबून गरेळ असल किवा 
कोणी काढून टाकले असल तरी नक्का करता येत. अशी 
खबरदारी प्रत्येक सरळ रषच्या दोन्हा. टाकाजवळ बलस्वाव- 
याव्या मोठ्या खुंटांविधरयीं तर घेतलीच पाहन, असं खुट 
सांपडले म्हणजे मधली रेषा सरळ असल्याकारणाने तिच्या- 
चर बसविलेल्या खुणा सहज सांपडतात. अशा मध्यरषा 
आंखल्यावर जितघया रुंदोची खोदाई किंवा भराव कराव- 
याचा असेल त्याच्या दोन्ही बाजंच्या रेषा आखतात. १ 
त्यानंतर खोदाइचा माथा किंवा भरावाचा तळ जमानाला 
कोठ जाऊन मिळेल याचे बिंद नक्की करून त्यांच्यावर 
खुंट्या मारतात 


स्थापत्यशास्त्र 

2120 य मीड य क स म स प स क 
उ ता र.-र्‍रेल्वे लाइनानां फारसा उतार किंवा चढ 

देतां येत नाहो, यामुळें खोंदाणकाम साध्या सडळकेच्या 


कामापेक्षा पुष्कळ खोर्लाधे द भरावकाम पुष्कळ उंचीड 
करांव लागतें. व अस मातीकाम पाणी सांठण्याच्या योगाने 
घसरून पडं नये म्हणत व पावसाचें पाणी कोठेंहि सांठून न 
राहील अशी तनर्वांज करावी लागते. जर्थ नेथ॒ खोदकाम 
असेल तेथे वरच्या बाजूर्चे पाणी खोदकामांत उतरू नये 
म्हणून वरच्या बाजूलाच एक गटार खोदून ते दगडाने बांघ- 
लेल्या मोरीत सोडन देतात. आणि लायर्नांच्या दोन्ही 
बाजळाहि पाणी सांठून र1हुं नये म्हणून दोन्ही ब!जृच्या तळा- 
नवळ गटारे खोदन ज्या बाजला उतार असेल तिकडेच पणी 
काहून देतात. याखेरीज नेथ साती किंवा मुरूम भिजल्याच्या 
योगा तो ढांसळून पडण्याचा संभव असेल अश्या ठिकाणी 
सुक्‍या दगडाच्या अथवा पक्कया बांधकामाच्या आघार- 
भित्तीहि बांधतात. भरावाच्या तळाजवळ पाणी सांठू नये 
म्हणन ज्या बाजूला उतार अख्लेल त्या बाजूला गटार .करून 
पाणी काढून देतात. भरावक्ताम करतांना तो रेतीचा किंवा 
गोट्यांचा करणें असेल तर दर एक फूट उंचीत १ इंच 
उचो जास्ती ठेवतात.' म्हणजे भरावाची उंची दबून तयार 
झाल्यावर १२ फूट व्हावी शशी योजना असेल तर भराद 
करतांना ती १३ फूट ठेवावी लागते. भराव मातोचा अत- 
ल्यास १२ फुटांच्या ऐवनी १३,फूट व रेताळ मातीचा अस- 
ल्यास १३॥ फट कराबा लागतो. अशा रातोरने खोदकाम 
करावयाचें किंवा भरावकाम करावयाच ते ज्या लेव्हलवर 
रूळ बसवावयाचे असतील त्या लेव्हलच्या खाली भराव- 
कामाचा माथा किंवा खोंदकामाचा तळ ठेवतात. व अक्शा 
रीतीर्ने पुऱ्या केलेल्या सडकेच्य़ा मध्यापेक्षां दोन्ही बाज 
थोड्या नीच ठेवतात. हंतु द्दा काँ, पावसाचें ज॑ पाणी पडेल 
त त्यांत न निरतां दोन्ही बाजूला निघून नार्वे. अश्या तयार 
केलेल्या सडकेवर खडीचा थर पसरतात.ज्या ठिकार्णी फोड- 
लेल्या दगडाची खडी एमेळत नस्तेल त्या ठिकाणीं अज्ञा 
कामाला गोटेहि वापरतात. हा खडीचा थर म्हणज वर 
घालावयाच्या सालेपाटचा ( स्लीपसेचा ) पाया होय. ह्याकर 
रतां ही खडी जाड फोडलेली असते. ह्या थरासुळे कठिण 
व एका लेव्हूलमर्ध्ये असलेला पाया त्यावर ठेवलेल्या सले> 
पाटांनां मिळतो, व खडीचे वेंगवेंगळे तुकडे असल्यानें त्यावर 
ठेवलेल्या सळेपाटवरून गाड्या जात असतां घक्कयासुळें सर- 
कून जात नाही, व ह्या खडीच्या थरांत वेगवेगळ्या खड्यां- 
मध्यें ज्या चिरा किंग सांपटो अक्ततात त्यांतून पावसाचे 
पाणी दोन्ही बाजूला निघून ज्ञाते आणि खालच्या भरावांतील 
मुरून सैल होत नाहो. व हे खर्डाचे झांकण असल्यामुळे 
त्यास दुसरी कोणत्याहि प्रकारची इजा होऊं शकत नाहो. 
याखशाज ह्या खडीच्या थराच्यायोंगान रुळावरून सलेपारावर 
येणारा आगगाडीच! भार भरावेच्या विस्तत पृष्ठभागावर 


| पसरळा जातो. व याखेरीज त्यास एक प्रकारचा 


स्थापव्यशातलि 


नाण 


लवर्चाकपणाहि येतो. ज्या ठिकाणीं खाळचा भराव भुतभुततीत 


दबून मातांत घुस नये म्हणून सुद्दाम जाड कोडलळेला खडी 
भरावावर पसरतात.आणि त्यावर त्याच्यापेक्षा बारीक फोड- 
लेली खडी पत्तरूव अश्या खडांत सलेपाट बत्तवितात. 
आणि तशाच प्रकारची बारीक खडी वर टाकून तिच्यांत 
सलेपाट गढून जातील इतका जाड थर ठोकून बत्तवेतात. 
ही सर्वे खडी मुरमाप्तारखी उन्हाने किंवा पावसाने कळपे 
निघून पठि होऊन जाण्यातारखी नावी. ज्प्रा ठिकाणी 
कोणत्याहि प्रकारचा दगड मिळत नाहीं त्या ठिकाणी चुन- 
खडी किंवा सखंगरी विटांचे तुकडे वापरतात. नेथे रहदारी 
क्षास्ती असते अशा मोठ्या गाळ्याच्या भारा रेखेलाइनी- ' 
वर सलेपाटांच्या खाळी १॥ पासून १॥ कूट जाडीचाहि 
खडीचा थर घाशतात. परंतु लहान गाळ्याच्या हलक्या । 
लाइनीवर हा थर ८ पासुन ९ इंच जाडीचा घातला 
तरी देखील चालते. ३। फूट गाळ्याच्या ज्या ळाडूपा जेथे 
बांधल्या आहेत. त्यांवर एकरी लाइनीला सलेपाटाच्या 
खाळील खडीचा थर निदान ६ इंच नाडीचा व साथ्याजवळ 
बास्तीतजास्ती रुंदी ७फूट व तळाजवळ १० फूट केलेलो आहे. 
हो सलेपाटच्या खाली द्यावयाची खडी मोठय़ा गाळ्याच्या । 
लाइनीला दर मेलाला सुमार १॥ लाख धनफूट इतकी घालावी 
लागते. ५॥ फूट गाळ्याच्या मोठ्या ल!इडीला रुळांच्या 
दोन्ही बाजूला निदान ४४ फूटपर्येत खडी पस्तरलेली 
असते. म्हणजे एकेरी लाइनीला सुमार १४ फूट रुंदोची 
खडी पसरावी लागते. आणि दद्देरा लाइनीला सुमारे . 
२६ फूट रुंदो करावी लागते, कारण दोन लाइनीच्यामध्यें 


निदान ६ फूट तरी अंतर ठेवतात. ही वर ली खडीची । 
मराथ्याजवळील रंदो सांगितली हे [तच्यापेक्षां निदान 


५ फूट तरी ज्ञास्ती भरावाच्या माथ्यांची रुंदी ठेवतात. 
म्हणगे एकेरी लाइन असेल तर भरावाची माथ्याजवळोल 
रुंदी १९ फूट व लाईन दुहेरा असेल तर ३१ फूट ठेवता . 
३) फूट गाळ्याच्या सरकारी रेल्शेवर एकेरी लाईन असते 
तेव्ह्यां भरावाची माथ्याजवळीळ रुंदौ सुमार १२ फूट व 
खोद्कामांत तळाची रुंदी १४ फूट ठेवलेली असते. 


रत्त्याचखो द का म.-ारेल्वेच्प्रा रस्त्यांना जास्तो 
चढ किंवा उतार देतां येत नाही यामुळें खडकांतूनद्दि खोद. 
काम कधी कधी फार खोलीच कराव लागत. व जत्तजशी 
जास्ती खोली बाढेळ तसत्सा अशा खोदकामाच खर्चेहि 
लाह््त वाढतो. या कारणामुळे कधी द्धी अशो स्थिति येते की 
इतकया जास्ती खोलीच्या खडकांतून खोदकान करण्यापेक्षा 
बोगदे पाढून त्यांतून गाडीचा रसना नेण जास्ती स्वस्त पडतें 
क्षाधारणरीतीने ६० फूट खोलीच्य़ा खडक तोल खोद्काप्र व 
त्या खडकांतून बोगढा पाडून रस्ता करण्याचे काम या दोही 
नांहि सारखाच खच येतो. यापेक्षां खोली कमी 


अतसल | 


महाराष्ट्रोय क्षानव्हीश्व. ( लख) ४०८ 


। तर खोंदकाप्न स्वस्त पडते व ज्ञास्ती 
मातीचा केलेला असतो त्याठिछाणी गार्डीच्या भाराने खर्डा ' 


( बोगदा ) 


असेल तर बांगदा 
पाडणे स्वस्त पडत. 
वो ग दा.--बोगदा पाडाबयाचा असत्यात तो पाड- 
तांना. त्यांतून जाणारी लाईन सरळ २ेईेळ अशी सडकेची 
मांडणी करावी. म्हणज गाडी आंत जात अततां तो चाल" 
विणाराला लाइनीवर कांहीं अडचण आहे दा काय ह स्पष्ट 
दिप्त शकन. बोंगद! कठिण व समजबत अशा खडळांतून 
पाडलेला अस्षेळ तर त्याला आंतल्या बाजने नवीन मिंती 
किंवा कमानी करण्याची जरूरी पडत नाही. कारण अशा 
खडकांतून दगड ढांसळन पडण्याचा आति. नसते 
साधारण रीतारने बोगद्य!ची आंतील बाज लंबवतुळाकात 
किंवा घोड्याच्या नालाच्या आकाराची करतात. ज्या ठिकाणी 
खडक कममरजबतत असेल त्या ठिकाणी आंतल्या बाजूने दग 
डाचे किंवा विटांचे दशेनी बांधकाम करून घेतात. अर्श 
न्हा बाजप बांधकाम व वरील कमान मिळन दिक्षण्यांत 
घैेलबवतुळाकृति दिसते. बोगद्यांच्या अशा बांधक्रामाच्य़ा 
दोन्ही बाजूच्या सिंतांच्या मधील अतर एकरी लाईन 
मोठ्य़ा गाळयाची असेल तर १५-१६ फूट आणि लाईन 
दुहेरी असषेळ तर २४ पासन ३० फूट आणि बोगद्याच्या 
आंतील अर्थलबवतुलांच्या उच्चतम बिंदूची उची व्हाइन 
एके अस्तेळ तर २० फट व दुहेरी असेळ तर २४ फुट 
ठेवतात. हवे बोगदे सोठ्या लाबीचे असह्य़ास ते करीत 
असतांना आंत काम करणाऱ्या माणसांनां स्वच्छ हवा 
मिळावी, व श्वासोच्छ्रासाचे दषित ददेवा निघन जावी म्हणून 
डागर;च्या वरील पृष्ठभागापासून उभे नळ कुव्यासारखे € 
पासन ९ फुट व्यात्ताचे आणि एकमेकांपासून २९०० पासून 
९०० फूट अतरावर पाडतात. हे नळ कामम चाळत असतांना 
ज्याप्रमाण उपयोगी पडतात, त्याचप्रपाणें काम तयार 
झाल्यावराहे नेहमी हवा व उजड आंत येण्याळा त्यांचा 
फार उपयोग डोतो. जी. आय. पौ. रेल्वे लाइनवर टि 
भेल लांबीच्या बोरघाटांत २५ बोगदे पाडलेळे आहेत व 
त्यांची सर्वाची मिळन एकंदर लांबी सुमार २ लेल आह 
या दोन मेलांपेका रुमार॑ पाव. भेल लांबीच्या बोगद्यात 
आंतील बाजप दगडाचे बांधकाम केलेलं आहे. 
यन रेल्वे लाइनीवर फक्त एकच बोगदा ७०० फूट लांबीची! 
पाडलला आहे भाणि त्यांत राडक मजबन नहल्याकारणार्न 
आंतील माजर्ने विटांचे बांधकःम करून घतलेळ आई 


“४८ 


ची 

रूळापासून दिटांच्या कमानीच्या आंतल्या बाजपरथत ट्‌ 
त्याची उंची ९३ फूट आणि दोन्हो बाजूंच्या भिं्तीम4 न 

। अतर २६ फूट ठेवळे आहे. बोगद्यांची लाबी मेलापेक्ष 


ब 
। मी असेल तर तो तयार झाल्यावर कृत्रिम वाताकर्षेक 
, ! वातेद्वमक येते नलविण्याची जरा पडत नाही. कारण जै 


रड 
जेव्हां गाडी वेगाने बोगद्यातून जाते तेव्हां तेव्हां ती बीर 


। ह्यांतील हवा डोरान पुढ रटाीत नाते व त्यामुळ नवा 2 


हवा गाडांच्या सागासाग बागधाच्या ताडांतूनच घांवत १ 


( 000६...» रक. 2. ) महाराष्ट्रीय शानकौश. (सख ) ४०९. स्थापत्य शशांस 


ल'इनीवर जातां यंत नाह. न्न्न्स्स्क्स्स्क्स्स्न्््ा न्यास जाय पाश. जयाव्याच "ब्र उपरि- 
छ्टाळू ? म्हणळषे रेल्वे लाइनीवरून जाणार एल बांधावे 
[गतात त्याठिकाणी लाइनीच्या प्रत्येक रुळापासून नदान 
पुलाचा खालचा भाग १५ फूट तरा उंचीवर ठेवतात 
व पलाखालील रश्वेच्या रस्त्याचा रुंदा निदान फटभर 
तरी ठेवतात. 'अघःस्थ,ल' म्हणजे रल्वे लाइनाच्या खाटून 
जाणाऱ्या रस्त्यासाठी लो पूल बांधतात, त्या पुळाचा सड- 
केच्या पष्टमाग|पासन सुमार १२ फूट तरा उची ठेबतात 
म्हुणजे खालून गवताने उंच भरलेल गाड किंवा हत्ती 
सहज ज!ऊं शकतात. अश्या पुलाचा रुदो चमातकमा १६ 
फ2 तरी असलीच पाहजे. तेथे रल्देशःइनी'च्यामुळ रस्त्याचा 
चढ किंवा उतार कमी किंचा नास्ती करूनरस्ता रश्वलाइना- 
वरून किंवा रल्वंलाइनाख।लन 15! समभर्मावरून नेण्याकरतां 
रस्त्याचा ढाळ बदलतात तेव्हां तो ढाळ ३० फुटांत ) फूर 
यापेक्षां जास्ती करांत नाहांत. नाहीं तर ब्षाणार्‍्या येणाऱ्या 
गाड्यांना रेल्वेलाईन ओलांडून जातांना फार त्रास पडता. 
$ प णे.-ारेल्वे लाइनीवरून जाण्यार्‍्या येणाऱ्या 
गाड्यांना कोणत्याहि वेळीं कोणत्याहि प्रकारचा अडथळा 
होऊं नये, म्हणून माणस किंवा जनावर यांना रल्वेलाहून 
कोणत्याहि ठिकाणी ओलांडून नाऊं नये म्हणून बहुतक सव 
लाईनींनां दोन्ही बाजूनी तारेची कुपण कलला असतात. 
कांही ठिकाणी रेल्वे लाइनी'च्या दोन्ही बाजरा काटर! झाडां- 
चौहि कुंपण केलेली आढळतात. व घाटातून ल्षातांना म्हणले 
ज्याठिकाणचा रस्ता खडक फोडून केलेला असता! किवा 
दगड स्वस्त किंवा मुबलक मिळतात अशा ठिकाणी सुख्या 
दगडांच्या सिंतोहि बांधलेल्या असतात. लाकड! खांब ष 
आडवटें नोंडून केलेला कुंपणे, लांकडे पावसाने कुजतात 
यासुळ॑ लवकर निरुपयांगा हातात म्हणून तशा जाताचा 
कुपर्ग आपल्या इकडे करीत नाहांत तारेची कुंपण करतांना 
लांकडी खांब रोवून किंवा लोखंडी प' किंवा 1, भाकाराच्या 
कांबी खांबासारख्या जाभेनॉंत उभ्या रावून व त्यांना भाक 
पाडन त्यांतन४ किंवा५ तारांच्या ओळी अवून कुपण तयार 
करतात. या तारा बारीक बारीक तारा पिळून त्यांचा दार 
बनवन तयार करतात, व अश्या दोराचा व्यात पाव इचापक्षा 
थोंडासा कमीच असतो. या तारा आवल्यानतर त्यांनां पड- 
लेला झोळ काहून टाकण्यासाठी कांहां कांहीं अतरावर लाडे 
तेव्हां मुद्दाम पूल वांबण आण त्यावरून रस्ता नेणे हृ फार खांब बस्ताविळळे असतात व त्यांना तार देऊन ते मजबूत 
खचोच असते. सबब रस्त्याने जाणा य़ा ये'णाऱ्या लोकांचा केलेले अससात. अश्या खांबांतून बोल्ट घालुन कोणत्याहि 
थोडाफार खोटो झाली तरी समभुम्याहिवनच करण्याचा । दान खांबांमधील "रा खचन सरळ करतां येतात. व त्या 
साधारण प्रघात आहे. मात्र अज्ञा ठकाण झ'प इतक्या ! सरळ झाल्या म्हणजे बोल्टांच्य़ा चाक्या पिळून घट्ट छरतात. 
मोठ्या रुंदीचे करतात की, ते गाडी यावयाच्या वेळस बद रू ळ.---क्षागगाड्या फार वेगानें जात असल्यादारणाने 
केले असत दोन्ही बाजेच्या सडका बंद हातात च गाडी । त्यांच रूळ दोन चाकामधाल जितका गाळा नक्की केलेला 
गेल्यावर ते उघडले म्हणज रेल्वेलाईनांच्या दोन्ही बाज असेल तितक्ष्या बरोबर अंतरावर भोळीने बसवावे लाग- 
(2227700 भययाअाय  मेधमणकटोतल 
र ह हुन सरळ खस्तल तर दोन्हा रूळ एक छब्हूलमध्ये असावे 


ब अशा रीतार्ने दर एक गाडी आंतून जाण्याच्या योगा 
आंतीळ हवा बदलत राहते. 

लेव्हलक्ता सिं ग.-ाजेव्हां एखादी रेल! लाइन कराव" 
याचो असते आणि ती नेतांना नदा, वा कालवा 
अथवा सडकेचा रस्ता, किंवा दुसरी रेल्वे लइत आडवी यंत 
तेव्हां नदी किंवा कालवा यांवरूनच पूल बांधून रल्वचा! लाइन 
नेतात. परंतु सडकेचा रस्त! ।केवा जुना रल्ते लाइन व नवा 
लाईन न्यावयाची रेल्वे लाईन याच्या लव्हलमध्ये जेव्हा 
फारशी तफावत नसेल तेव्हां नव्य़ा स्लत लाहइूनीचा ढाळ 
किंवा चढ थोडा फार कमी जार करून दोन्ही रेल्वे लाई” 
नांचे रूळ एका लेव्हल्मध्यें येतील अशी व्यवस्था करतात. 
तसंच सढकेचा रस्ता ओलांडतांनाहि दोहाच्या ळेव्हलमध्ये 
जो थोडा फरक असेल तितका फरक रस्त्यांच्या सढकचा 
ढाळ किंवा चढ थोडा कमी जास्ती करून दोन्ही एका 
सेव्हलमध्ये करून घेतात. यास समभेस्येाल्रिचन ( लेव्हल 
क्रॉसिंग ) अस म्हणतात. अदा जार सडकेचा रस्ता वाटल 
तेव्हां बद करण्यासाठी फाटके, किंवा जाप केलेले असतात. 
व हे झापे अगोदर थोडा वेळ मद करण्यासाठीं व गाडा 
गेल्याबरोबर उघडण्यासाठी झापेवाले नांकर ठेविलेला असतो. 
हें काम त्यानें बरोबर केळ तर अशा ठिकाणा होणारे अपघात 
टळतात. म्हणजे उय्रा शहरांतून आगगाडयाचा रहदारी 
सारखी चाल असते त्याचप्रम!णं संडकांवरून!ह माणसांची व 
गाड्यांची रद्ददारी फ'र असते अका सडका व रत्वेलाइन ह 
दोन्ही एका लेव्हलमध्यें न टवण चांगल नर्थे रेल्वे लाईन 
जामेनींत खोदकाम करून नेलला असेल अशा वेळा फार 
थोड्या खर्चार्ने पल बांधन त्यावरून सडक नेता यत अशा 
प्रकारच्या पलांनां 'उपरिष्ट ळ'म्टणतात. व प्राच प्रकारचे पूल 
बहुतेक असतात. जेव्हां रेल्वे लाइन भरात करून त्यावर 
रून नेळेळी असते तेव्हां अशा रेल्वे लाइनीच्या ख!ळून सड%& 
नेनञात व अद्या पांना अधःस्थालू म्हणाव शाइराप!सन दर 
भतर|वर समभम्योलवर्ने घालण्यास फरशा हरकत नाही; 
कारण अशा रस्त्यांव्र रहदारी'हे फार नसत त्यामुळ रेल्वच 
झापे बैद्‌ असल्याकारणात गाड्याच किंवा जनावरांची फार 
खोरो शोत नादा. जेव्हां रेल्वल!इन आण तिला ओलांडून 
न्षाणारा रस्ता हे साधारण एक लव्हलमध्येंच भ"-तात 
( भाणि अश्लीं ठिकाण प्रत्यक लाइूनीवर पुष्कळच असतात ) 


स्थापत्यंशोस्त्र मंदाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. ( खं ) ४१० ( खलेपाट ) 


लागतात. आणि वांक असेल त्या ठिकाणां आंतल्या रूळा- | जात असल्यामुळें हे सलेपाट दर वेळेला गाडी जातांना 
) >. च र । 

पेक्षां बाहेरींल रूळ जास्ती उच ठेवतात. हे खूळ त्यांच्या हृद्रतात व त्यासुळ वाळवी लागत नसावी. सिंघमध्य देव 

खाला असणाऱ्या सलेपाटावर इतके मजबृत बसवावे लाग- । दाराचे सलेपाट वापरलेले आहेत आणि ते मोरचुदाच्या 


तात का, गाडी कितवे वेगानं जात असली तरी दोन रूळां  पाण्यांच वुचकळन काढल्यामुळे ते पष्कळ दिवस टिकतात 
मधील अतर बस्ती वाढतां कामा नये. खरांज सलेपाट वस- । मोठ्या गाळ्याच्या रेल्वेला 
वावयाचे ते रुळांचे माथे एका सरळ रेषेंत राहतील (हो 
सरळ रेषा म्हणने रेखेलाइनीला द्यावयाचा चढ किंवा 
छतार यांची रेषा हाय ) अशा रीतांने बसवावे लागतात. 
खेरीज ते असे बसावेले पाहिजेत का, त्यांची नेहमी वेतस- 
वृत्ति कायम राहील. आणि त्यांचा माथा जितका नास्ती 
गुळगुळीत होइळ तितका बरा, आणि हे रूळ इतक्या मज” 
बुतांचे असले पाहनेत ळा, दोन सलेपाटांच्यामवील अ 
अझहर असते तेवढ्या गळ्यामध्ये वर्राल नाणारी वाहकयंत्रे 
किताहे नड व कितीहि वेगानें जात असलां तरी त्यांच्या 
भाराने रूळ दबतां उपयोगी नाही. व कोणताहि रूळ कोण- 
त्याहि कारणानें काढून टाकण्याची किंवा बदलण्याची जरुरो 
भासल्यास तो फार श्रम न लागतां काढून टाकतां येण्या- 
सारखा बत्तावेला पाहिजे 


बिडाची पिढी २० पासन २९ 
पाड वजनाची बसवून त्यावर रूळ बसवितात. हे रूळ दर 
फुटांत नदान २२ पोड वजनांत भरणारे असतात. दान 
रुळांचा सांधा करतांना दोन्ही बाजला २ फूट लांबीच्या 
जाड लोखंडी पट्टया बसवून यांतन १ इंच व्यासाचे ४ बोल्ट 
बसाषेतात, आणि सळेपाट ३३ फुटांवर बसवून ज्या 
ठिकाणा रुळाचा सांधा येइल त्या ठिकाणीं ते २ फूट अंत” 
रावर बसावेत!त. रेल्वे लाइनीचे रूळ २० किंवा २४ फूट 
लांबांचें असतात, व हे बहुतकरून दुहेरी माथ्याचे किंवा 
डमरू सारख्या छेदाचे असतात, व असं करण्याच कारण 
हळाचा वरचा भाग झिजून गेल्यावर वरचा भाग खार्ली 
व खालचा भाग वर करतां येतो. हे झळ फार चांगल्या 
चिवट लोखंडाचे असावे लागतात व ते आतां बहुतकर्शत 
पोळादाचेच करतात. त्यांचा वरील भाग चाकाच्या 
णामुळ झिजून जाण्याचा व अतिशय वजन आल्या कीर 
णान त्यांच्या चिरफळया निघन जाण्याचा संभव असती” 
जेव्हां गाड्यांची रहदारी फार नसेल तेव्हां द्र फुटाला ९१ 
पड वजनांत भरणारे रूळ ५॥ फूट गाळ्याच्या रेल्वेत 
वापरतात, आणि रहदारी फार असेल तर जास्ती जाडी 
म्हणज दर फुटास २८ पोड वजन भरणारे रूळ वापरतात 
रूळ बसावंतांना ते एकम्नेकाला ठेपन बसवीत नावात कारण 
उन्हाने मत्यक रुळांची लांबी वाढते व थंडी पडली म्हण 


सढ़पा८.-ऱरेल्वेलाइनांचे रूळ बसवितांना खडीमध्यें 
सपाट (स्ढीपर) लांकडी किंवा लोखंडी बसवन त्यांवर २० 
पासुन २४ पाड वजनाचा बिडाचीं पिढी (घेअसं) बसावेतात. 
आण ह्या ।पेढ्यांवर रूळ ठेवन त्यांचे एकभेकांपासन अतर 
कायम. ठेवण्यासाठी रुठाऱच्या बाहू्र'च्या बाजनं बाभळा'च्या 
लाकडाच्या किंवा लोखंडी पट्ट्यांच्या वळवन बनविलेल्या 
पांचरी ठोकतात. ज्या ठिकाणी चांगलें लांकड मिळत असेल 
व ते वाळवी लागून कममजबत होण्याचो भते नसेल 


अशा ठिकाणी लांकडी सलपाट वापरतात. हे सलेपाट ५ ता कमी हात आणे उन्हाळ्यांतील प्रखर उष्णता आ 
पाहून ७इच नाडीचे व ९ पासून १० इंच रुंदोचे आगि फार कडाक्याची थंडी यांच्यामध्ये साधारण राती 
सुमार 9० फूट लांबचे (रुळांचा गाळा ५॥ फुटांचा असेल तर) | ८० अश्यांचा फरक असतो. आणि इतका फर 
असतात. जेव्हां गाळा लहान म्हणनं ३) फुटांचा असतो पडला असतां २० फट लांबीच्या रुळाची लांब 
अशा ठिकाणीं ह सळेपार सुमार ६ फूट लांब, ७ पासन ८ सुमारे इचान वाढते म्हणन दोन रळांमर्ध्ये थेडी'ध्य 
इच रुंद व ४ इच नाडीचे आणि दर भेलास सुमार २००० | दिवसांत येवढे अतर राहाल अशा बेताने रूळ दसवितीर्त 
नग. लागतात. हे सलेपाट २ पासन ४ फट अतरावर । रळांचे एकमेकापासन अतर कायम ठेवण्याची आवररयकत 
बसविठेले असतात. ज्या ठिकाणीं लाइनींचा गाळा कल्ला | असल्यामळे समभम्याहृघनांत दुहेरी रूळ घालण्याचा 
भ्रसत| व बाहुक यंत्र हृढकां असतात अशा ठिकाणी ४ फर झाहे. यांत मुद्दा असा आहे की, मोठ्या भाराच्या बिडगा 


अतर ठेवल तरी चाळत. पण गाळा जसजसा मोठा झसन किंवा ओझ्याच्या गाड्यांच्या चाळांचे भर्घांता मुळे रेश्ने 
ववाह येन्नांच वजन नासती जास्ती णाढल नाहे तत्तततते 


तीचे हळ कून शाढयापध्ये बो फक होण्यावा | 
हळाहि नाहती मजबुंतांचे आगि तळेपाट नंवळ जवळ चाळावे | हज्ततो ल्या होऊ नये. मणि लोखंडी घांवांच्या प्फेथं धर 
तात. हे सळेपाट खडीमध्ये दबून जाऊन त्यावरहि थोडी 


कांही दुष्परिणाम होतो तो सई रूळ तेवव्या 
ही येळ अशी त्यांच्याखाळी व बाजस खडी घालतात दुहेरी व्हावेत म्हणून ने रुळाचे तुकडे घातळेले अर्श 
1 कामासाठी वापरावयाचे लांकड घट्ट, नड, चिवर झाणि त्यांच्यावरच व्हावा. धोपट जाणाऱ्या रेल्वेलाइनी'च्या रू 
छन व पाऊस यांनीं न कुजणार [कवा न फारणारे अस | फारसा धक्का लाग न्ये 
असांब ४» आपल्या इकडे साग,साल, किंवा देवदार लांक- बळ गेः---रेख्वेलाइनीत जेव्हां वळण असतात तेर | | 
पी > केलेले असतात. ह्या सलेपारटांनां उघड किंवा | बळणाच्या बाहेरील बाजूचा हळ झांतल्या बाजुच्या सापे | 
"कडून लागत नाहं, कारण गाड्या वरचेवर- उच ठवतात.याचे कारण असं आहे का,बळणावरून आ 


अवलब 


मद्दाराष्ट्रीय शानकोश. ( ख ) ४१९ 


स्थापत्यशास्त्र 


चेगार्न जात असतां तिच्यामध्ये जो मध्यभागी आवश 
येतो त्यासुळ तो रुळावरून उसळून नाण्याचा संभव असतो, 
व असे होऊ नये म्हणन आगग!डीचा वेंग जितका जितका 
ञास्ती तितका तितका आंतीळ सुळापेक्षां बाहराल खूळ 
बास्ती उंच ठेवावा लागतो. उदाहरणाथ, जर आगगाडीचा 
वेग तासो ४० मैल घरला तर रेल्वे लाईन ५॥ फूट 
गाळ्याची असतांना आणि वळणाची त्रिज्जा १००० वार 
(याड) म्हणजे ३०००. फूट असळी म्हणजे बाहुरचा रूळ 
आंतल्या रुळापक्षां सुमार॑ २ इंच उंच ठेवतात, भाण 
स्टेशनाच्या जवळ आगगाड्यांचा वेग नेहमी कमी! करावा 
लागत असल्या कारणाने वळणे लहान त्रिज्येचीं म्णजे 
सुमारें ५०० वारांचीहि देतात. आणि अश्या ठिकाणीहि 
गाडीचा वेग तासी सुमारं २७ मेळ धरून बाहेरील रूळ 
आंतील रुळापेक्षां सुमार २ इंच उंच ठेवतात. या उंची- 
बहृलळचा साधारण नियम अत्ता आहे को, आगगाडीवा वेग 
तासी जितके मेळ असेल तितकयाचा वगे करून त्याला 
ग्राळ्याने ( ह्या गाळा फुटांत दाखवावा ) गुणून या युणा- 
काराला सवापट त्रिज्येने भागावें ( ही त्रिज्याहि फुटांतच 
दाखवावो ), आणि जो भागाकार येईल तितके इंच बाहेरील 
रूळ आंतल्या रूळापेक्षां उंच ठेवावा या सत्राप्रमाणे गाळा 
जर५॥ फुटाचा असला आणि वळणाची त्रिज्या ३००० फुटांची 
अतली आणि आगगाडीचा वेग जर तासी ४«मेल असला तर 
४५॥>४०> ४० 

३०००७१ उ ३9७५०. 

हच इतका बाहेरील रूळ आंतील झळापेक्षां उंच ठेवावा. 
तसंच गाडीचा वेग तासी २७ भेळ अस्षेलळ आणि ब्रिज्या 
१५०० फूट असेल तर याच सुत्रानं बाहेरील रूळ आंतील 
रझुळापेक्षां खुमारं २ इंच उंच ठेवावा असेंच सिद्ध होते... ३ 
फूट गाळ्याच्या लाइनीवरून, त्याचप्रमाणे २ आणि २॥ फूट 
गाळ्याच्या लाइनीवर दुहेरी माथ्याचे रूळ न. वापरतां 
खालचा भांग जास्ती रुंद व सपाट आणि बरचा माथा 
गाडीची चाके जावयाजोगा असा ठेवतात भाणि त्याचे वजन 
दर याडीला ३० पासून ४० पोड पर्यंत अस्ते. आणि २॥ 
फट गाळय़ाच्या रेल्वेचे रूळ यापेक्षां कमी बजनाचे असतात 
बिडाचेसलेपा ट--कांहा कांदा. ठिकाणा लांकडी 
सलेपाटाच्या ऐवजी लांब वतुळाकत घमेल्यासारखी 
विडाची ओतीव घमेली रुळाखालां खडीमर्ध्ये पालथी बस- 
बिताल, आणि गाळा कायम रहावा म्हणून ही घमेला लो ख- 
हाच्या पट्रीरने नोडलेली अप्ततात, आणि छांकडी झेपाटावर 
रूळ बसविण्याताठां बिडाचा पिढी बसविलेला असतात. 
त्यांनां जसे दोन बाजुनां पंजे असतात त्याच आकाराचे 
पक्षे या वर सांगितलेल्या घमेल्यांनां अगेचच असतात व रूळ 
बिडढावरच टेंकल्याकारणाने जे एक प्रकारचे रप्त्याला 
काठिण्य येते त॑ कसो करून त्यांत थोडीशी वेतसधवात्ते 
उत्पन्न प छांकडाच्या फळ्यांचे तुकडे धमे 


€८०० १ 
> लह छट 


न्स *३ 


ल्याचा साथा आणि रूळ यांच्यामध्ये घालतात. पण हॉ 
घमेली गाडी फार वेगानें जात अलतां रुळांच्या तडाक्‍्याने 
एखादेवेळी फुटण्याचा. संभव असतो. अलोकडे : लोखंडी 
पत्र्याचे वळविळेले लांकडी सळेपाटासारखे आडवे बतवा« 
वयाचे सळेपाट केलेले व ७&!न गाळ्याच्या रेल्वेवर वापर- 


ठेले आढळतात, आणि कांहीं ठिकाणी रुळाखालां लांब च- 
लांब ५॥>५॥ मापाचे दुहेरी लोहूकोण वापरतात. हे 


लोहकोगण २०-१० फूट लांबीचे असतांत, आंणि ते एकपेर 
काला आडवे बोल्ट घालून जोडलेल असतात, ७ाणि ते बस 
वितांना त्यांची सांधमोड करून बसवितात,आणि त्यांच्यावर 
खाळची बाज सपाट असलेले ३ इंच उंचीचे रूळ बोल्टां्नी 
बसवितात. परंतु या दोहाच्यामध्ये अधा इंच जाडीची लांक- 
डाची फळी घालतात. अका लाइनीचा गाळा कायस रहावा 
म्हणन हे उभे सलेपाट १०-१० फूट अंतरावर लोहको 
णांनीं जोडतात, अशा प्रकारच्या लाइनीमध्यें लांकूड वगेरे 
कोठेंहि येत नसल्याकारणाने ती पुष्कळ ' दिवस टिकते. 
खेरीज रुळानांहि एकसारखा आधार मिळाल्याकारणानें 

व हे उभे सलेपाट या दोहोंची मिळून ११ इंच रुंदीची 
व'९ इंच जाडीची एकप्रकारची तुन्ईंच बततें, घे त्यांमुळे 
हळांनां फार मजवुटी येते. याखराज अशा रस्त्याला 
खचेहि लांकडी सलळेपाटाच्या खर्चाइतळाच येतो, आणे लो६- 
कोणांची उभी बाजू सहा इंचपर्यंत खडीमध्ये गुंतलेळी 
असल्याकारणाने वळण[वरूनहि सोठ्या वेगाने गाडी ज्ञात 
असतांना रुळांची हालचाल होत नाहो, व खडीच्या 
थराची जाडीहि सुमारे ९ इंचांनी कमी करतां येते. ज्याठि- 
कारणी शद व सपाट तळ असलेले रूळ वापरतात, अशा 
ठिकार्णी पुष्कळ वेळां रुळांच्या खाली बिडारची पिढी न बस- 
वितां हे रूळच लांकडी सलेपाटावर ठेवतात, आणि माथे 
एका बाजूलाच बळविळेले अल्षे लांब खिळे ठोकून रूळ बाहे- 


' रच्य! बाजळा न सरकतील असे बतवितात 


. केलेले असले तर ते १५ पासून २० 


पो ला दो रू ळ.-_रूळ फारच चांगले शुद्ध लोखंडाचे 
वर्धेपयताहि कामाला 
येतात. परंतु अ्लांकडे रुळांनां फारसें चांगळू ळोखंड वापर 
रोत नाहोत त्यामुळे रहदारी जाल्ती असल्यास ३ पासून & 
वर्षेपर्धेतच रूळ टेकतात. पोलाद करण्यांची सोपी रीतः 
निघाल्यापासून पोलादी रूळहि आतां स्वस्त मिळतात. 
म्हणन पोठादी रूळच बहुधां वापरतात, आणि हे. रूळ 
लोखेडीझळापेक्षां जास्ती दिषस टिकतात 

डॅंबललाईन. >> ज्या ठिकाणी रँदीदीरी कारं भत्तेळ त्या 
ठिकार्णी एकच रेखेलाइन करतात, ब असे असले छहूणभ डोन 
स्टेशनांच्या मघीळ अंतर आक्रमण्याला वाहकयत्रांडा जितका 
वेळ लागेल तितका वेळपर्यंत येणारी असो किंबा ज्षाणारी 
असो त्यांपैकी एक गाडी,दुसरी गाडी रिघून 'नाईपर्यंत थांबवून 
ठेवावी लागते, लषगि म्हणून नेव्हां रहदारी वाढते तेव्ह 
दुसरा होद्दमाये घालण्याची अवऱ्यकता भासू लागते, आणि 


€थांपंत्येश्ांडा 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (ल ) ४१२९ 
21111 ॅससससससॅस्ससि्स्सि या 


( सांइंडिंग ) 


नन २२:२-:२२__-<<<<<<<<<<<>>>.<.द:तदा. 


ऱपम्>>->->----------ुल्फश टन 
1 


अशी दुहेरी लाईन असली म्हणज त्यांपका एक म्हणज 
डाव्या बाजूची लाइन जाणाऱ्या गाड्यांसाठां आणि बुसरा 
थेणाऱ्या गाड्यांसाठी ठेवतात. म्हणने समोरासमोरून 
येणाऱ्या दोन गाड्यांची टक्कर होण्याचा सभवच रददात 
नाहा, व ज्या भागांत अश्या राताने रहृदारा वाढण्याः31 
संभव अश्षेल अद्चा भागांत जरी पहिल्याच एकच लाईन 
बांधली तरी निदान पुलाचे स्तंभ तरी दोन लाहूना करण्या 
इतक्या लांबांचे बांधून ठेवतात. मुंबईपासून कल्याणसारह्य़ा 
अनिशंय रहदारांच्या प्रांतांत दोंन लाइनाच सुद्धा काम 
भागत नाहा. कारण त्यापेक्षा दर एक ळाइन एका बाजूनं 
बाणाऱ्या स्थानिक गाड्यांच्या ५-५ किंवा १०-१० निन- 
टांनी जाणाऱ्या व येणाऱ्या गाड्यामुळ अडून राहते व यामुळ 
माळगाड्या जाण्यायेण्यासत रस्ता सुळांच रह्वात नाह. अशा 
ठिंकाणी जक्षी मांणसांच्या गाड्या जाण्यास एक व थेण्यास 
एक लाईन राखून ठेवावी लागते, तशाच रातीन माल- 
ग्राब्यां जाण्यासाठी एक व येण्यासाठी एक अश्या दोन 
लाइनी कराढ्या लागतात व म्हणून याठिकाणी ४ ळाइनो 
केळेश्या आढळतात. यापेक्षां जेथे रहदारी कमी असेळ 
अश्या ठिकाणी जाणाऱ्या माणसांच्या गाड्या व मारळगाढ्या 
यांच्यासाठी ए6 ळाईन १ येणाऱ्या गाडथांसाठा दुततरा इन 
अक्या दोंन लाईनी केल्या म्हूणम वाम भागत, नंशी दढरी 
लाईन कल्याणपासून पुण्यापयंत आणि युबहहून अमदाबादे- 
पर्यत केळळी आहे. याच्यापेक्धाद्दे रद्ददारा कना. असो 
म्हृणजे एकाच लाइनीवर काम भागत. 

वाहक थंत्र वळविण्याचेते रा फे.-ण%णत्यादि 
शेवटल्या रेल्वेच्या स्टेशनावर वाहक यंत्र गेल 
म्हणजे ते परत जाणाऱ्या गाडाळा जोढावयाच्या 
पूर्बी त्याच तोंड बदलाव लागत व अतत. करण्यासाठी ब 
ळोक्षडी गोळ तराफा केलेला असतो त्यावर ते 
वाहकथत्न नेऊन .उर्भ करदात आणि या. तराफ्यांच्या 
मध्याखाळी असणाऱ्या शेकूवर ती तराफा फिरेल अशी 
व्यवस्था केलळी अतते. त्या यंत्राच्या साहाय्याने तो तराफा 
शकूभावती अर्धा फिरबिंतात म्हृणजे वाहक थंत्राचे तोंड 
पाह७ं ज्या बानख होतं त्याच्या उलट बाजुला होत. आणे 
ज्या रुळावर तं बाइकयत्र उर्भे असत ते रूळहि रल्वे लाइ- 
नोच्या सरळ रेषंत येतात. यामुळ तांड बदलल वाहूकश्रत्र 
रेल्वे लाइनीबरून परत नाऊ शकते ब अशा रीतोन तं 
जाणाऱ्या! .डीला जोडता येते. अक्षे गोळ तराफे मोठे अस- 
ह्यास २१ फूट व्यासाचे आणि लहान हासल्यास १२ पासन 
१५७ फूट व्यासाचे भततात. आणणं वाहूकयत्र व त्यालाच 
मागील ब!जुस नोडलेला जञो पाणी ब कोळे सांठावेण्याचा 
डबा असतो त्यासुद्धा राहील येवढा मोठा तराफाहि कर 
तात ब अक्षा तराफ्याचा ब्यात ४० फुटांचाहि असतो. हा 
तराफा जमिनीत ५-६ फूट खोल खड्डा खोदून त्यांत मधो- 
मध कांकीटच पाया घाळून त्यावर बिडाची मोठ्या व्यासाची 


अडणी बसवितात व ह्या अडणींच्या मधोमध बिडाचा 
सअगचचाच शक वसावलला असतां. त्याचप्रमाण भांवतालनाह 
बाटोळें कांक्रीट घाळन त्यावर रणगाड्यांच्या चाकासारखी 
चाक फिरतील असा गोल लोखंडी रास्ननमागे बसविलेला 
असतो आणणि वाहक येत्राचा भार सहून करील इतका मणन- 
बृत लॉखंडी तराफा करून, त्यावर वाहक यंत्र चालेल अर्स 
रूळ बसवितात 3ाशाणि तो तराफा, मंघला राकू व दान 
बाजुला असणारे रणगाडे यांच्यावर बसत करतात.आणि तो 
सबंधच्या सबंघ तराफा मधल्या शकूच्या भोवती वाटोळा 
फिरवावयासाठी तराफा(लिव्हर) आणि दात्यांची चाके यांची 
योनना केलेली असते. जर ह्या फिरत्या तराफ्य़ाचा जास्ती 
लागणारा खचे वांचवावयाचा असेल आणि जवळ मोकळी 
ब्षागा भत्षेळ तर बभ्तीनीवर दोन लाइनी टाकून त्यांचा मुख्य 
खाइनीशाी समभुजत्रिकाण होईल अशा रीतीन रचना कर” 
तात. म्हणज त्रिकोणाच्या एका बाजन ॥हक यंत्र लाऊन 
दुसऱ्या बाजुने परत मुख्य लाइनीवर त॑ आले म्हणजे त्याच 
तोड आपोआपच पहिल्या दिशेच्या उलट होत. 
वर वर्गिलेळी नाहक यंत्राचे तोंड उलट दिशेला फिरा” 
ण्याची गोळ तराफ्याची रचना ज्या प्रकारची असते, सांधा” 
रण तशाच नमुन्याची रचना एका लाइनीवरून तिलाच 
खमांतर असणाऱ्या वाटेल त्या लाइनीवर नेण्यासाठाहि रालर 
रून चालणारा चौरस तराफा केलेला असतो. आणि हा 
तराफ| सर्वे लाइनीच्या काटकोनांत फिरेल अशी व्यवस्था 
केळेळी असते.याच्या योगानें अर्स करतां येत कॉ,कोणत्याहि 
ढाइनीवर उभे असणार ऐएजिन त्या तराफ्यावर बसविलेल्या 
रुळांवर ढकलतां येत. आणि ते एंजिन पुरतेपर्णी तराफ्यावर 
चढले म्हृणजञ तो सबंध तराफाच आडवा ढकलीत नेतात? 
आणि ज्या लाइनीवर ते ऐजिन नेऊन सोडावयाचें असेल 
त्या लाइनींच्या रुळाच्या सरळ रेषेत तराफ्य़ावरचे रूळ येतील 
अश्शा बेताने तो तराफा खुंटमितात आणि मग तराफ्य़ावरीळ 
रेल्वे लाइनीवरून त॑ एनिन मख्य लाइनीवर ढकळून नेतात 


अशा रीतीने वाटेळ ते हजन किंवा वाटेल तो डबा एकी 
ळाइनीवरून दुसऱ्या समांतर लाइनीवर सहज रीतीनें नेतां 
येतो. 

नाव“ 


सा इ डि ग.--ज्या लाइनीवरून गाडया नेहमी 
याच्या किंवा याबया'च्या असतील अका लाइनीवर वाहक” 
यर्त्रे, माणततांचे डबे, किंवा मालाचे डबे केव्हांहि उभे ठेवून 
लाईन अडवितां येत नाह म्हणन प्रत्येक स्टेषनावर मुख्य 
लाइूनी'च्या बाजला जास्ती लाइनी घातलेल्या असतात. थी 
लाइनींनां साईढंग म्हणने बाजुच्या लाइनी म्हणतात. यांचा. 
छपयोग नेब्हां एक गाडी शॅटेघनांत उभो असेल आणि 
लाईन एकेरीच असेळ. तेव्हां दुसरी येणारी गाडी अशा 
दुसऱ्या लाइनीवर घेतात. आणि ह्याखरीज मालाचे डबे भर 
ण्यास व भरलेले उभे करून ठेवण्यासाहे श्याणखी निराळेय़ा 
लाईनांची बरूरी पडते. सोठाल्या प्टेशनांवरून माणसां 


( रेलवे ) 


महाराष्ट्रीय शानकोश्य. (स ) ४१३ 


ख्थापत्यर्त छा 


1222 यया ्क्यय््यव्वव्ययन्क्कण्यकय््य््य्््क्््क् 


डबेहि राखून ठेवण्याची जहरी असते, अशा जरकार्णी ते ढबे 
ठेवण्याचीहि व्यवस्था कराबी लागते. आणि म्या मोठ्या 
स्टेशनांवरून नवीनच गाडया निघाबयाच्य़ा अत्ततात अशा 
स्टेशनांवर आलेल्या आणि तेर्थे राहणाऱ्या रिकाम्या 
गाड्या ठेवण्पासाठी आणि मालाचे वेगबेंगळे डबे 
जोडन मालगाड्या तयार करण्यासाठी वेगवेगळय़ा आल्या 
ळाइनींची जरूर असते. आणि म्हणूनच रेल्वे स्टशानाच 
स्टेशनयाई म्हणजे स्टेशनावी सगळी हद समांतर अशा 
र्ये लाइईनीरनी भरलली आडळते 
पहा ढी रे त्वे.-जेव्ह्यां कोणत्याहि पहाड! रव लाइ 
नाला फार चढ दिलेळा नतेल तेव्हां साष्य़ा परलु जास्ती 
जड आणि जास्ती मजबत अशा ऐंबिनकडून गाऱ्या 
त्यावरून खचन नेण्याची ब्यवघ््था करता येते. परंतु अब्हां 
चढ फारच असतो तेव्हां दांते अश्तलल्या मधल्या रुळावरून 
ऐनिनाला बत्ताविलेली दात्यांची चार्के त्यांत अडकून एन 
चालेल अते रूळ असलेली लाईन कराती लागत येथ 
डब्य़ांचा व एजिनचा भार सहन करण्याप्ताठा इुइरा त्ताभे 
रूळ अत्ततातच, परंतु गाढी घसरून जाऊं नय म्हणून 
तिला घहून ठेवण्यासाठींहि दांत्यांच्या रुळांची वा कधी 
कधी मधल्या रुळाला दोन्ही बाजुंना दाबून धरणाऱ्या 
आहव्य!ः चाकांची योजना कलला अतत याखेरीज एंजिन 
जामिनोवर पक्के केलेले अतून त्याच्या सणात दोराने गाडी 
खंचत वर वेऊन जाण्याचाहि एक प्रकार आह 
साघ्यारुळांच्याळाइनी.-ापाहल्या प्रकारच्या म्ह्ण्न्ञे 
साध्या लोइनींनां २५ फुटांत १ फूट यापंक्षां जास्ती चढ 
साधारणतः देत नाहीए. आणि अशा चढावर गाड्या फार 
झाळ तर तासो ८ मैल नाऊं शकतात. ह्यास सित फार 
जाड व शक्तिमान्‌ अशी असावी लागतात आण चार्फे ब 
रूळ याचे फार घर्षेण होत असह्पराकारणाने हशा. लाईत- 
वरील रूळ फार झिजतात. अशा रेल्वे अमेरिकत ४१७७ 
आहेत. आपल्या इकडे नीलगिरी रले आ सिमह्यास 
जाणारी काळळा-तिमला रेल्वे, व छोटोशी नेरळ माथेरान 
रेल्वे ह्या आहेत. खेरीज जी. आय. पो. रश्व लाइनीवर थळ- 
घाट व बोरघाट अते दोन जास्त चढाचे घाट आहेत ह्या 
घारांतळे पोलादो रूळाहे इतके लवक शिजतात की, ते 
सुमार ४ वर्षानी बदलावे लागतात. बोरघाट सुमार )* 
मेळ लांबीचा आहे. आणि तेवढया अंतरांत १८३० फुट'चा 
चढ आहे. म्हणजे हा चढ साधारणतः ४८ फूटांत ) फुट 
इतका आहे. ह्या भागांत २ पूल होते त्यांची उचा 
१६० फूट होती, परंतु अलीकडे हे केपनांने भरून 
काढलल आहेत. ह्या घाटाचा खंडाळ्य़ापासून ळाणा- 
वळ्यापर्यंतचा भाग १८५८ साळी गाड्या जाण्या- 
यण्यास सुरू करण्यांत आला.ह्या घाठांत ११ व्या मॅलाप!शा 
रिव्ह्रांसंग स्टेशन आहे. येथ गाडीच्या जाण्याची दिशा 
दहत, सृहूणजे कोणत्याहि गाडीचा जा.'सगळ्प़ांत पुढे डबा 


असतों तो सगळय़ांत मागील डबा होतो. थळघाटांतील 
रिब्ह्रसिंग स्टेशन इली काढून टाकळे आहे. आणि बोर- 
घाटांतालाहे काढून टाकण्याचा विचार चाठू आहे. 

तारेच्यादोराचेरूळ.-र्‍दुतरा प्रकार म्हणने चढा- 
वरून आगगाडीचे डवे तारेच्या दोराने. .रळावरून चढावर 
ओढून न्यावयाचे किंवा हळू इळू खाली सोडावयाचे हा 
होय. ह्या प्रकारांत तारेचे दोर चढाच्या माथ्याजवळ 
बक्षविठेल्या मोठ्या रहाटगाढग्याच्या रह्वाटातारछय़ा रुंद 
रहाटारभोवतीं गुडाळन खुंटावेलेले अत्ततात. आणे हू,रहार 
वैट्या एंजिनाच्या शाक्तांन फिरवितात. आणि इं रहाट फिरा- 
बयास लागले म्इूणने दोर त्यांच्या भावत. वाष्टला .जाता 
आणि त्या योगाने डबे वर खंचले जातात. १ रहाट उलटा 
फिरविला अततां ह्याच दोराच्या योगानं ढबे वरून खाली 
घतसरत सोडतात. अर्थात अशा ठिकाणी डब्यांच्या चाकाला 
ब रहाटालाहि मोठ्या शक्तीची गतिस्तंभक कळ बतावेलेली 
भत्ते. व ह्या कळीच्या साहाय्याने रहाट आणि कोणताह 
ढबा वाटेल त्या जेळी एकदम थांबावितां भ्रेतो. ज्या 
रेल्वेवर रहदारी फार असेळछ अश रेल्वेवर बैठ्या ऐजिनाची 
व्यवस्था गेरतोईची असते. खेरांज चढ कितीहि अवघड 
भसला तरी झोणताहि दोन एंजिने व त्यांचे रहाट यांच्या 
मधील लाईन साधारण सरळ व आंखृड सुमारें अघो भेळ 
प्रीत अस्तावी लागते. अशा प्रकारच्या १२ फुटांत १ फूट इतका 
अवघड चढ असलेल्या रेल्वे दक्षिगअमीरकंत व यूरोपमर्घ्याह 
कांहीं कांही ठिकाणी आहेत. व असता कोणत्याहि प्रकारच 
अपघात लांब लाइनीच्या कोणत्य॥हे भागांत झाला तरी तो 
सर्ब लाईन बंद पडते. परंतु अशा रेल्वेवर तारांचा दो( तुटून 
मोठा अपघात होण्याचा संभव असतो म्हणून साणल 
नेण्याआणण्याच्या कार्मी ही योजना घोक्य!ची अलल्याधुळ 
साधारणतः उपयोगांत आणीत नाहीत. पण मालाची नेआण 
करण्याकरितां किंवा दगडी कोळसे अथवा कोणतेहि खनिज- 
पदार्थ खाणीतून काढल्यावर ते वाहून नेण्याच्या कार्ला ह्या 
पद्धतींचा उपयोग पुष्कळ ठिकाणीं करतात. 

तिसरा प्रछारडबे खंच णे.-पतितरा प्रकार म्हणजे 
वेंगळ्य़ाच प्रकारची वाहकथेत्रे बनवून त्यांच्या साहाय्याने 
गाढीचे डबे खत्चन घेऊन जाणि हो होय. अशा ठिकाणीं 
एरवीच्या सारखे डब्यांची १ ऐजिनची चाके वरून जाप्या- 
साठी आणि त्यांचा सवे भार तोलून धरण्यासाठी एरवोऱ््या 
सारखे दोन साघे रूळ बतावेलल अक्ततातच व खराज ' कल 
सररेल'च्या सिस्टिममध्ये ह्या दान रुळांमध्यें तिसरा भ्ाणखी 
एक रूळ त्यांच्यापेक्षा सुमार १४ इंच उंचीवर मघोमध 
आडवा घसविळेला असतो आणि ह्या रुळाला लागून भाडवी 
फिरवणारा चार्के वाहक येत्रांत बत्तावेिछली असतात, आणि 
हा. आडवी चार्क वाटेल त्यावेळी ह्या मधल्या रुळाच्या 

न्ही बाजूंना घट्ट दाबून धरता अशा हलांवेतां येतात, 

व अशा रातोंने वाहक, यत्र वाळावणाराळा वाटेल तेव्हां 


स्थापत्यश्ात्कर घहश्राष्ट्रीय ज्ञानकोष. (ख ) ४१४ ( कैजिन ) 


कि 


[1 । रैळावर पडतो, दांत्यांच्या चाकांवर पडत नारी. दांत्यांच्या 
चाकांचे काम फक्त गाडीला खालीं घसरं न देतां 
वर खचन घेऊन जाण्यार्चे अतते. ह्या रेल्वेला ४ फुटांत १ 
। फुट इतका अवघड चढ असल्यामुळें द्र वेळेला एंजिन 
। व स्राणसांचा एक डबा येवठी मिळूनच एक गाडी बनवितात. 
ह्यांच्या एजिनच वन्नन आंतील पाणी ब कोळशा सुद्धां खुभारे 
१३२टन असतें. 
अहेल अशा भागांतच फक्त बसविळेला अततो. यापेक्षां वादकयेत्र॑ ( लोकोमोरिव्ह ).-- यांनां ६ पासून ८ 
| 
| 


५०॥६> टनांचा दाब ह्या मधल्य़ा रुळावर दोन्ह 

घालतां. येतो आणि अद्या रातील ३०० फुटांच्या सांत 
तीहि गाढी थांबविता येते.ह! मध्ये बतव![वयाचा रूळ एर 
झुळावारख,च २॥ इंच रुंद आणि ५.ईच जाड असा अततो 
परंतु तो आाडवा.बसाविळला असतो. म्हणजे त्याची रंदी ५ 
इंच व उंची २॥ इंच होईल अशा रीतीने वत्तपिळेला अततो 
आणि तो ज्या ठिकाणीं चढ ३० फुटांत ३ फुटापेक्षा जास्ती 


ज्ञ 
व 
क्ट 
1 
वि 


वढ कघ्ती अतला तर ऐभन आापल्य़! स्वतःच्या शक्तीर्नच | भोठा चाकं असतात. ह्यांपेकां ज्या चाकाच्या जोडीला 
गाडी खून घेऊन जाते. जयी वाइकयंत्राच्या खाला आडवी | वाफेच्या शक्तीमुळे प्रत्यक्ष चलन मिळते तां जलद जाणाऱ्या 
४ चाळ मधल्या हळाला वरून वालण्यासाठी बत्तविळेळी :। गाड्यांची चाके ५ पासून ८ फूट व्यासाची असतात. यांनां 
असतात तशाच प्रकारची चाके ढडब्यांनांह्रि बलविळेलीं | गाडी चालविणारी किंवा गति देणारा चाकं म्हणतात. 
अत्ततात. परंतु ती वट्ट किंवा सेळ करण्याची व्यवस्था मात्र | दुसऱ्या ताघ्या चाकांच्या दोनतीन जोड्या अततात. त्यांची 
एंजिनच्या चाळापुरतीच असते. डब्याखाळच्या आडव्या | चार्के ३ पातून ४ फूट व्यासाचा असतात पुष्कळ डबे जोड” 
चाकांचा उपयोग येवढाच ढो,वळण!वरून वेगाने जातांना रूळ । लेल्या माळगाडीला खचून घेऊन जाण्यासाठी जास्ती शकि 
सोडून डब्याच्या वाहूक चाकांना जाऊं नये. रेल्वेवर कांहीं । मान्‌ एंजिने लागतात. व अश्या जनांना बाफेच्या शकता 
ठिकाणा १३ फुटांत १ फूट इतकाद्रि अवघड चढ आहे आणि । शेळें मरत्यक्ष चलन मिळणारी जी मोठी ४-५ कूट व्यासाची 
गाळा साहेतीन फुटाचा आहे. व गाडी ताली ६ घेल-जाते. | चाळजोडी असते तिला लोखडी कांबॉनां जोडलेल्या अश्या दोन 

दुसऱ्या एक प्रकारची रेल्ये त्विप्तरलडभर्थ्ये शिवी नांवाचा । किंवा कधी कधी तानाहि चाकजोढ्या असतात. अर्स असलं 
४५०९ फूट उंचीचा डोंगर उहून जाण्यासाठी केलेळी आहे. | म्हणजे ऐजिनाची आठहि चाके ग्राडी चालविणारी किंवा! 
ही. रेल्वे लाईन ३१॥ मेळ लांबीची अतून त्यापैकी १ मैलभर | ग्रति देणारा होतात. त्यामुळें एंजिनचा सर्व भार गाडी 
पर्यंत ४ फुटांत १ कूट इतका अवघड वढ तिला दिळेळा 


खेचून घेऊन जाण्याकडे उपयोगांत आणतां येतो. जेव्हां 
आहे. मणि बाळींच्या ठिकाणी सुमारे ६ फुटांत १ फूट इतका 
चढ दिला आहे. ह्या लाइनाबर साधे दोन बाजल! दोंच रूळ 


जेव्हां जास्ती वनन खचन घेऊन जावयाचे असेल तेव्हां 

तेव्हां एंजिनच वजन जास्ती जड असावें लागते. उदाई” 
असुन मधासध शिडासारखे आडवे दांडे असलेले दुहेशल रूळ | र्णाथ, घाटात ना एनिन बापरतात त्यांत कोळशाचा व 
बसावेलळे आहेत.ह्यांत भाडवे हळेपाट लुमार॑ ७] फूटलांशीचे | पाण्याचा आणि ऐंजितचा सवे भार, जी एंनिनला गति 
९॥ फूट अतरावर बतस(वेलल आहेत. आणि ह्या सलेपाटांवर दुंणारा चाक असतात त्यांवरच सवे येईल अश्शी व्यवस्था 
त एकप्रकाना जाडण्यासाठा उभ्या लांकडी कड्या बोल्टामे | फेलेली असते. एंजिनची रचना, प्रकार व त्यार्चे कार्य याव” 
बलविलेल्या आहे.व हा तं तराफा गाडीच्या भाराये खाली । षयां क्विस्तर माहिती “एलन? लेखांत आढळेल. 
सरकूष जाऊ नये म्हणून ५ फूट खोलीच्या बांधळाव्राच्या वेगाची एंजि ने.--पूर्वी २० पासून ३० टनांची एँनिर्ग 
पायाने काहा कांह अंतरावर खुंटवन टाकलेला आहे. | वापरीत असत. पण आतां ता. ५६० टनांची सुद्धां अ” 
झाणे ह्या लाइनीचा गाळा ४॥ फुटांचा अतनहि तिचे रूळ । तात. मालगाड्यांची एंजिने माणसांच्या गाडीच्या एंजिन 
द्र ऊटालत 33 पाड बजन भरणार आहेत. ह्या लाइनावरून । पेक्षां जड असताते पाणी आणि कोळसा सांठविण्याच्या 
चालणार! वाहूक यत्र ' आणिं माणतांच्या गाड्या यांच्या | डब्यांच वजन कोळसा व पाण्यासुद्धां १० पासन १५ टन 
चाकांच्या दर एक आंसाला दांते असलेली चाक बसविलेली | पर्यंत असतें. माणसांच्या गाडीची जो एंजिने असतात / 
असतात.भाण या चाकांचे दांते मधल्या दुहेरा रळाला आडवे | त्यांच्या पेचपात्रांचा व्यास १५ पासून १६ इंचपर्यंत असत 
गरज बलवून जे दांते केलेले अलतात, त्या दांत्यांत शुतून | व त्यांच्या दट्ट्यांचे अयन २० पासत २४ इंचपर्यंत अस 
पाळतात द यामुळ गाडा!चा अरी खाळां धसरून जाण्याचा | आणि गाते देणाऱ्या चाकांचा व्या ५॥ पासन ७ फुट 
कळ अतत तरा ह्या चाकांचे दांत मधल्या रुळ!च्या दांत्यांत | पर्यत असतो हां व्यासाची चाके असलेला ऐनिने ह 
थुतल्याकारणान [तेला खाला सरकू दत नाहीत. पण उलट | वेगाने चालणाऱ्या टपालाच्या गाड्या किंवा निकडीच्या 
हो दांत्यांचरी चाह एजिनच्या शक्तानं नारा फिरविली | गाड्या (एक्सप्रेस) यांसाठां वापरतात. झक्शा मोठ्या एंनिं 
पाता मारा चावतरन ह त्याला गांजा मत २, पतन ४, दवार सये अत शरटीण 
वाक प्रत्येक आंलावर बसावेळेली असतात त्या ही 10 द मोलिनचि का 
भोगाने ज्या साध्या. रळ कांच्या | फूट रुंद असतात व त्यांनां खालन वारा लागण्यासाठी 

रुळावरून ता. चाक -चालतात त्या क्ष सार्वळले असतात. जसजसे ऐनन जोरानें लार्ते आ 


अ याकान्यााकायाककाळळळळाा 


(आगगाडी ओढण्याची शाक्त) 


धुराख्याच्या नळांतन जास्ती जास्ती वाफ सुटत तसतशी 
जास्ती ताजी हवा ह्या नळीतन खचली जाते. व आगटा- 
तोल आमि जास्ती प्रदीत्त द्दोत जातो. खरांज या जाळातून 


घद्दाराष्ट्रींव हानको्य. (लख) ४१५ 


आ[गटीतील राखाहे पडून जाते. अशा बाठया एाजनांच्या | 
बाष्पजनकछ पात्रांत १० ते ११ फूट लांबांच्या खुसार दान इच | 


व्यासाच्या १५० ते २२५ पर्यंत पितळी नळ्या बलावेलल्या 
असतात. 

आगगाडी ओढण्याची श क्ि.र्‍"कोणतीहि आग- 
ग्राडो ओढावय!स किती शाक्ते लागेल इ पुढ दिलेल्या 
रीतीने काढतां येत. समजञ्ञा की, 'श' पॉड इतेका निरोध 
(रेझिस्टन्स) दी गाडी करीत असली आण “व' टन हु एंजिन 
रंडर व डबे या सर्वाचे वजन असल आणि दर तासा वे मल 
इतका त्या गाडीचा वेर असल! व आगगाडीच्या रस्त्याला 
चढ 'च? हृतका असल! तर 


(क मयत 
(वक (७10 नच वतर 


नत्ट 
श्र्ट 


शा 
इतका असतो आणि जर 'व' (वजन)१०० टन असले आणि 
(देग)ताली २० शेळ असला आणि 'च (चढ)हइजार फुटांत 


एक फट म्हणज ३ तका तर ती आगगाडा आंढण्यास 


श->-१०« (ट-- ह. ) --२९८७> ) > १२९० पा 


इतकी शक्ति लागेळ. आणि काणत्याह एऐंजिनाला 
गाडी ओढावयास किती मेहनत लागते याचं सान काढा- 
वयार्चें म्हणजे गाडीचा जितक्या पोडांचा निरोध असेल 
त्याला, दर मिनिटांत जितके फूट ते एंजिन चालत अस्तल 
[तितक्या फाटांनी गुणावयाचे आणि वरील उदाहरणात हृ 
मान १३२० पोंड > १७६० फूट (वेग तासी २० सलाचा 
म्हणजे मिनिटांत :- मेल > १७६० फूट इतका घरून ) > 
२३२३२०० इतके फूट पोंड आहे. आणि ३३००० फूट 
पॉड म्ह्णजे १ हासपावर किवा अश्वशक्ति होते. सबब वरोल 


३२३२० 
काम करावयास 1000. 


०५ 


> ७० इतकी निव्वळ अश्व- 


झक्ति लागेल. आणि निव्वळ ७० अधशाक्त हाती लागण्यास 
&० किंवा ९० अश्वशक्तीच एजिन असावयास पाहज व 
वाफेच्या पंचपात्राचा व्यास “व्या? इंच इतका असला आण 
अ? इंच इतके त्यांतील दध्द्याच डयन असल आणि *चा 
इच इतका गत्युत्पादक म्हणज मुख्य चाकांचा व्यास असला 
आणि 'दा? पोंड इतक्ता वाफचा दाव कवा नार दर चाोरस 
इंचास असला तर 'श॒ पोढ या निरोधाच्या इतकी तरी 
निदान गाडा खंचणाऱ्या एऐनजनाची शाक्त असळा हिले 
दा>(व्या) भन 
चा 


स्हूणून शा ८ 


हँ लागणाऱ्या! शक्तीचे समीकरण झाल. यावरून वाफचा | 


रासरी दर चोरस इंचावराल दाब कितका जितका नाह्ता 


| 
| 
। 
| 
। 


स्थापत्वशा ल 


नेतां येईल अलें झालं. तमजञा की, दट्ट्यावर पडणारा सरा- 

सरी दाब द्र चौरस इंचात ७० पोंड इतका आहे. आणि 

पंचपात्नाचा व्यास ५५ इंच आहे व दद्ट्याचे अयन किंवा 

बांव २९२ इंच आहे, व मुख्य चाकाचा व्यास ७ फूर आहे, 
तर अश्या एंजिनाची खैचण्याची शक्ति 

७०><१५><१५>२२ 

७><१२ 

पोंड झाली म्हणजे असं एंजिन सपाटीच्या रस्त्यावरून५५० 

टन वजनाची गाडी खेच शकेळ. कारण ओझ्याच्या ३०० 

व्या भागाइतकी श्ाक्ति रुळावरून गाडी खंचावयास ल!गते. 

वाफेचा दा ब.-बाष्पञनक यंत्रांतीकह वाफेचा दाब 


उ १२९५. 


जितका असतो, त्याच्या विवाक्षित प्रमाणांत दद्ट्यावर 
पडणार सरालरी वाफेचा दाब असतो. आणि हा बाष्प- 


जनक यंत्रांताल दाब दर चौरस इंचास ८० पासून १४० 
पोंढ़ पर्यंत साधारण रीतीनें ठेवतात. कांहो कांही ऐजिनांतून 
हा दाब दर चोरस इंचास २०० वोंड इतकाहि असतो. परंतु 
साधारणतः १०० पासून १२० पोंड इतक्या दाबाचींच 
छुंबिने वापरण्याची प्रवात्ति असते. त्याचें कारण असं आहे 
का, वाफेचा दाब वाढवून एँनिनची शाक्ते किताहि वाढ- 
विली तरी त्या सवे शक्तीचा गाडी खंचण्याकडे उपयोग 
होऊं शकत नाहीं, कारण एंजिन उभ राहिळ असतां एंनि- 
नाची मुख्य गत्युत्पादक चाकं रुळाला त्यांच्यावर असलेल्या 
वजनाच्या विवाल्षित प्रमाणांत असणाऱ्या जोराने चिकटलेळी 
अप्ततात. आणि य। जोरापेक्षां कमी शाक्त जर ती चाके 
फिरविण्याकडे लावली तर तीं चाक रुळाला धरूनच चाल 
लागतात. म्हणजे एनिनाच्या मागे असणारे डबे पुढे खचू 
लागतात. परंतु उलटपक्षीं मागील डब्याचे ओोशे पुष्कळ 
असलं आणि वाफेचा दाब वाढवून एंजिनची शक्ति वाढविली 
तरी! असं घडते कॉ, या वाफेच्या दाबामुळे मुख्य चाके तर 
फिरू लागतातच परंतु गाड!चा भार मार्गे जास्ती असल्यामुळं 
ग!डी मात्र पुढे सरकत नाहो, फक्त उभो राहिल्याराहल्याच 
मृख्य़ वारके फिरतात. कारण मुख्य चार्के जितक्या जोराने 
किंवा चिकाटीने खालच्या रुळांनां बिलगून राहिलेली असर 
तात स्या जोरापेक्षां डा वाफेचा दाब जास्ती असतो. 
गाडीलाकितीडबेजोहलावे.-ागालीला डबे नाहती 
असले म्हणजे तिळा ओढावयास शक्तोहि जाह्ती लागते. 
आणि एंजिनची गाडी खेचण्याची शाक्ति म्हणजे मुख्य चाके 
जितक्या लोरानें रळास बिलगून राहतात तितकीच होय. 
या निरोधक शक्तीपेक्षां गाडी ओढ!वयास,छृपी शाक्त लागेल 
इतकेच डबे जोडले तर तितके डबेच हें एंजिन आहू शकेल; 
याच्यापेक्षा जास्ती डवे असले तर ते ओढू शकणार नाही, 
उद्दाहरणाय, ३० टन वजञनारचं एजन असले भ्षाणि त्यापेकी 
१०टन ओझं त्या एजिनच्या सुख्य चाकांवर (इ्हणजे पंचपात्रा- 
तोल दट्ट्यावर वाफेचा दाब पडल्यामुळे ज्यांना प्रत्यक्ष गति 


1 > 


असेळ तितक तितके जास्ती ओझे त्या ऐजिनाला ओहून | मिळते ती चाके.) असलें तर असल्या ऐश्िनाची हा मल्य 


स्थापत्यशास्त्र 


चाळे ४ म्हणजे सुमारं१॥टन इतक्या जोराने रुळांनां बिलगून 
.राइतोल आणि म्हणून जितके डबे ओंढावयास सुमारें १ 
टन इतद्ा शक्ति छागेळ तितकेच डबे हे एंनित ओढू ककल. 
कोणताहि डबा रुळावरून ओढावयास त्या ढब्याच्या वज- 
नाच्या ३०० व्या भागाइतळा शक्ति लागते आणि म्हणन 
अस एजन १॥> ३०० > ४५० टन इतक्या वजनाची गाडी 
लेव्हल लाईनोवर ( एजिनसुद्धा ) ओढू शकल. रुळ कोरडे 
आणि स्वच्छ असले तर सुख्य चाकावर पडणाऱ्या वजनाच्या 
एकपंचमांश, व तेच रूळ मिञजलेळे किंवा तेल वगेरे सांडन 
सुळपुळ[त झाललं असले तर याच जनाच्या १० दैतंक्‍्या 
जोरान हो चाक झुळांनां बिलगत राहतात. आणि म्हणन 
या वरोल दोन्हो. (४ आणि १_ ) प्रम्नागांच्या तरासरी 
इतक म्हणजे सुमार 3. हृ प्रसाण वरांल उदाहरणांत वेतलं 
आहे. वर लांग्ितल्याप्रमाणं १० टनांचा डबा ओंढावयास 
2४ नटे? टन म्हणने सुम्नारं ७५ पोंड इतक्ता नोर तो ढबा 
आंढावयास लागेल. अश्या डब्यांची चार्के गतिरोधक कळीनें 
फिरण्याची बंद केळी असतां हाच डबा रुळावरून खरडात 
खरड!त आढोत नेण्यास 32 पासुन १५ म्हणज्ञे एक पासुन 
दोंन टनपथ्रत शक्ति लागेळ 
षेणप्रमा ण-ऱर्‍ऱ्यावरून अल प्रमाण निघते को 

ऐंजिनच्या मुख्य चाकांवर जितका भार येत असेल त्याच्या 
सरासरी ३० पासून ६० पर्टाप्थेत म्हणजे ४५ पट भार ते 
एजन आहू शकेल. कारण. घेग ( स्ठाइडिंग फ्रिक्शन ) 
आणि चक्रनातघषेण (रोलिंग फ्रिक्शन) यांचे एकमेकांशी 
प्रद्वराण इतक्क असत. रूळ घुळसुळीत झालेले असले आणणि 
ऐजिनची चार्के त्यावरून फार सरकून जावयास लागली तर 
रुळावर बारीक रेती टाकावयासाठां ज्या नळ्या बसविलेल्या 
असतात त्यांतून रेती टाकून ठळाचा पृष्ठभाग तेवढ्या- 
पुरता चरचरीत करून घेतां येतो ब अका रोतीने 
ऐंजिनची खचावयाथी शक्ति हेळ इतको ठेवतां येत. ऐजि- 
नच्या मत्येक चाकजोडीवर बर १० 2न वजन थेहेल अशी 
व्यवल्था कळला अतळी व ऐजिनला गति देण्याचे काप जर 
एकच चाकजाडी करीत असली तर अक्या ऐएजिनची गाडी 
खचून घऊन जाण्याची शाक्त १॥ टनाइतकी असते. आणि 
म्हणूनच ४५० टनाइतका भार असे ऐनिन क्षितिजस्तसांतर 
पातळात स्हृणजञ लब्हूलमध्ये रस्ता असला तर त्यावरून 
नळ शकत. अशाच दोन चाकजोड्या एकमेकांस कांर्बानें 
जाढलल्या असल्या तर त ऐन दुप्पट ओझे नेऊं शकते व 
४ जाड्या जाढल्या तर चोपट ओझ नेऊं शकेल. 

काळ सा.--आगगाडीच्या एजिनांनां त्यांच्या दरए६. 
(वाफेच्या सरातरी दाबावरून काढलेल्या) जश्वशक्तांला दर 
तासाहा तान पासून पांच पॉडांपर्येते कोळता लागतो 
भाण एक पाढ कोळशाने ७ पासून ९ पोंड पाण्यास वाफ 
बनत आणे साधारणतः सब लळ्यांचा मिळून, जलसंल्लझ 
अतून आमंततप्त असा पृष्ठभाग ८०० पासून २००, चौरस. 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (स ) ७१६ 


टकळमयाळळळमयायाायाजााजाााााडायायायायामायायायााडाया यामा जी यावया कात वडवळ 
"म-ाऱञाद्द्ड्डााीा नी 


(डबे) 


फुटापयत असता, आभाणि हा पृष्ठभाग दर तासाला (नितक 
पाड कोळसा जळतो त्याच्या निभ्यापासन १॥ पटीपर्यंत 
महणज सरातरात तितकेच चोरत फूट अततो. म्हणज असा 
पृष्टभाग १००० चोररू फूट असला तर तासी १००० १8 
काळता लागतो. हा कोळशाचा ख्रप सारख्या प्रमाणांतच 
असतो असं नाही. कारण रस्ता सपाट असला तर गाड 
ओढाबयास कमी शक्ति लागल्यामुळे कमी वाक पुरते. परठु 
जर चढ चढावयाचा असेल तर तो चढण्यास जास्ती शार्क 
लागल्यामुळे दर म्रिनिटास वाफ जास्ती खपते आणि म्हणुन 
तो दर मिनिटास तितकी तयार होईल अश्या व्यवस्था 
कलला मसत. कारण अश वेळी धुम्रवाहळ नळातून नोरान 
बाफ सोडतात व आगरटीतील आम्रे जास्ती प्रदीप्त करतात 
ब अते कांही विवक्षित मयोदेपर्येत करतां येते. घाट चढ- 
तांना जशी जास्ती वाफेची नरूरी ळागते त्याच्या टलट घाट 
उतरतांना नेहमीपेक्षा कमी वाफ लागते व अक्या रीतींन 
चढतांना ज्ञास्ती लागणाऱ्या जळणाचा वचपा कांहीं अंशी 
उतरतांना निघून येतो. साधारणतः वाफेच्या पंचपात्राचा 
न्यास १५ इंच अतला आणि दृदट्ट्याच अयन किंवा घांव २९ 
इंच असली म्हणज बाप्पननक यंत्रांतीळ आगर्टीर्गे तप 
होऊन वाफ करणारा पष्ठटसाग सुमार ८०० चोरस फूट 
अहता, व अद्या ए्जेनांच वनन सुमार ३० टन अतत 

चालवबं द ऐं जिने.-र्‍कांही मोठमोठाल्या ऐनिना 
तृन आगीन तप्त होऊन वाफ उत्पन्न करणारा प्रष्ठभांग 
१७०० पासून २ हजार चौरस फटाह्दे असतो, व अशा एर 
नांवर पाणी र॥२ हजार ग्यालन, सुमारे १॥ टन कोळसा १ 
१५० पासन २०० घनफट जळाऊ लांकडे सांठविण्याचा 
सोय असते. व अक्का ऐंनिनांच वजन ६०॥६२ टन अस 
परंतु कोणत्याहि मुख्य चाकजोडीवर सुमारे १० टन वर्ल- 
नापेक्षां जास्ती भार येऊं देत नाहींत. ऐभिन कामांत असती 
दररोज ररासरीने १२०मेलम्हणजे वषीत समारे २७हनार मे€ 
गाडी खरचं शकतात. परंतु जितक एंनिन एखाद्या लाइनीवर 
असतात त्यांपैकी कांही दुरस्ती करण्यासाठी बंद पढलेंडी 
असतात व कांह जेव्हां काम पडेल तेव्हां उपयोगी पडण्या 
साठीं राखन ठेविलेली असतात. ह्यामळे साधारणतः निम्मा 
एंनि्नच खरोखर कामावर असतात आणि म्हणून एकंदर 
जितकी ऐनिन असतील त्यांचे वार्षिक काम दर ऐनिनास 
१८ हजार पासून २९ हजार घेलांपर्यंतच पडते. 

डबे 

र च ना.र्‍साधारणतः ढब्यांचा चाळ ३ पासन ३॥फूट 
व्यालाची अस्ततात आणि रुळांचा जितका गाळा असती 
त्याच्यापेक्षा दोन्ही बाजूला २ पासुन २॥ फूटपर्यंत नाश्ता 
रुंदीची ढब्याचा साटी तयार केलेली असते. ह्या साय्या 
साघारणनः जितक्या माणसांचे ओझ किंवा मालार्चे और्शी 
प्रत्येक डब्यांत न्यावयाचे असेल त्याच्यापेक्षापहे जास्त! 
नण्याइतक्य। मजबृत केलल्या असनात व त्यांना अर्भ 


आडवे बंद देऊन वाटेल तितके धक्के बसले तरीहि त्या 


सहसा बांकणार नाहींत इतक्या मजबृत करतात, आपणि धक्का । 


बसला असतां डब्यांत बसलेल्या साणसांनां उपद्रव होऊं नये 
म्हणन म्राणसांच्या डब्याला उत्तम प्रकारच्या कमाना वत- 
विलेल्या असतात व ढबे जोडतांना वगेरे ने घक्क बसतात 
त्या धक्कयांचा दुष्परिणाम नाहांसा करण्यासाठां नाड लाखडा 
तबकड्या(बफर) बसविलेल्या अततात. त्यांच्या म्रागीळ बाजूस 
अतिशय मजबत अशा स्प्रिय्ज बसविलेल्या असतात. लहान 
गाळ्याच्या रेल्वे लाइचीवरून गाडीच्या मधामध एकच बफर 
बसविलेला असतो परंतु मोठ्या गाळ्याच्या रल्वेवर अत 
बफर किंव! तबकडया दोन दोन बल्षावेलेल्या असतात 


ब॒ गे (क्लासेस ).--माणसांच्या डब्यांचे बहुतकरून तान 
व कधी कधी ४ कास असतात. वरच्या क्लांसाच्या डब्यातून 
माणस थोडी बसं देतात, त्यामुळ डब्याचे जितक वजन 
असतं त्याच्या समारे ३ र्‍या हिइशाइतकच वजन पाहूल्या 
क्षासांत बसणाऱ्या मागसांचे होळ शकते. दुसर्‍या हालात 
डब्याच्या वजनाच्या निम्याने. आणि तिसऱ्या क्लासांत ऐ 
इतके माणसांचे वजन अस्ते. माणसांच्या गाड्यांना जश्या 
प्रकारच्या उंची कमानी वापरतात तशाच प्रकारच्या कमानी 
ग्राडीचा किंवा रक्षकाचा डबा, माणसांच्या बरोबर न्याच- 
याच्या सामानाचा, तसेंच घोडे नेण्याचे डबे, टपालाचा डबा 
यंगेरनां चापतात. कारण हे डबे नेहमी माणसांच्या गाडालाच 
जोडतात. आणि त्यांनां जर चांगल्या कमानी घातल्या नाईत 
तर हे डबे दुसऱ्या डब्यानाहिे खिळखिळे रून सोडतील. 

मालाचे ड बे.--मालांचे डबे माणछांच्या गाड्यांना 
नोरीत नांहीत म्हणून व खेरीज मालगाड्या फार वेगाचे 
नात नाहात म्हणून त्यांच्या साठा खालील कमानी,आणि ढ्बे 
एकमेकांना जोडावयाच्या आंकड्यांनां बसविलेल्या कमानी 
वेगेरे माणसांच्या डब्याच्या कमानीइतक्या उंची प्रका- 
रच्या नसतात. अश्या चार वाकी डब्यांचे वजन साधारणतः 
८ पासन १० टनपर्यंत असते. ह्यांतून सुभार २० टन माठ 
जातो. आपल्या इकडे १५॥२० माणसांच वजन एक टन भर 
(२२४० पौंड ) होते. आणि म्हणून ६० माण डब्यात 
बसलेली असला तर त्यांचे सामांनासुमानासुद्धां वजन सुमार 
४ रन होईल. ह्यांत डब्याचे ६ टन वजन मिळविळे म्हणज 
१० रने वजन होर्ते. हे॑वजन चारचाका डब्याचे हाय. 
भेडोकडे बारक्या बारक्या आठ चाकांचे बोगी (लांबट डबे) 
असतात त्यांत प्राणस्तह्ि पुष्कळ बसतात व त्यांचे बजनयाच्या 
पक्षाहट जास्ती म्हण्न ३०३५ टन असते आणि मालाचे 


भागा (लांबर & र्‍चाडा डबे) असतात त्यांत ४० टनांपयंत 
साल नेतां येतो 


शे क.--आगगाड्यांचा बेग फार भसल्यामुळें त्यांनां 
वाटळ तव्हा थांबविण्य[साठी गतिरोधक कळी बसविणे भवश्य 
असतें. ह गतिरोधनाचे काम म्हणजे साधारणतः गार्डांच्या सरव 


3 च र व 
मद्ादाश्यय क्षानव्छाळा. ( ल) ७१७ 


स्थापत्यशास्त्र 


चाकांचे किरणे त्या चाकांवर ळांकडाच किंवा लोखंडाचे दतुल- 
खंडाक्काति तुकडे जोरानें दाबून करतात. मालग]ड्यांच्या 
डब्यांच्या चाकांनांहि असे तुकडे जोडलेले असतात व त्यांनां 
नो लोखंडी दांडा जोडलेला अलतो, त्या दांड्याच्या योगाने 


। हाताने दाबतां येतात. ऐशेनें व रक्षकाचा गतिरोधक डबा 


यांत आडवी चक्तके बसविलेली असतात ती फिरविला असतां 
गतिराघक कळ चाकाच्या परिघांत जाऊन भिडते आणि ती 
नोरानें दाबली असतां चार्के फिरावयाचो बंद होतात आणि 
गाडी थांबते. नथ वेग फार नसेलअज्ञा ठिकाणी एंजिनाची 
चार्के च मागील रक्षकांच्या डब्याची चाके फिरावयाची बंद 
केलीं असठां गाडी थांबवितां येते. 

'हक्‍्युअम नरे क.-माणसांच्या प्रत्येक डच्याच्या चकांनां 
गतिरोधक कळी किंवा पद्च्या बसवाव्या लागतात.ह्या एकदम 
लावतां याव्या म्हणून एंजिनापासून गार्डाच्या डब्यापर्थंत 
सर्वे डबे. रबराच्या ( आंतून तारांनी मजबूत केलेल्या ) 
नळ्यांनीं जोडलेल असतात, आणि ह्या लांबचलांब नळां- 
तील हवा वाताळू्षेक यंत्राच्या योगानें शोषून घेतां येते 
व अशा रतीने ह्या नळ्यांतीळ प्रदेश निर्वात झाला म्हणजे 
बाहंरील दृवेच्या दाबाने प्रत्येक डब्याखालच्या कळीतील 
दडे ढकलले गेल्यामुळे सवे ढब्यांच्या चाकांनां गतिरोधक 
पट्या एकदम जाऊन जोराने चिकटतात आणि त्यासुळ 
सर्वे चाके एकद बंद होतात. अक्ञा प्रकारच्या गति- 
रोधक कळींनां निर्वातगतिस्तंभक ( व्हक्‍युअम ब्रेक ) असे 
म्हणतात. दुसऱ्या एक प्रकारच्या गतिस्तंभक कळी 
असतात त्यांत दाबलेल्या हवेच्या जोरानें दडे दाबले 
ज्ञाऊन त्याच्या योगाने गातिरांधनाचें कास होते. त्यांत 
एनिनच्या शक्तीनंच हवा दाबून ठेवतात, आणि या दाब- 
लेल्या हवेच्या साठ्यांतून वेळ पडेल तेव्हां सवे डब्यां्नां 
नोडणाऱ्या नळींत ही दाबळेढी इवा सोडतां येते. आणि 
ती तशी सोडली म्हणजे गतिस्तभक कळांचे दहे ढकलले 
लाऊन त्यामुळें सवे चाकांची गाते कमी होत होत ता 
चार्के थोड्याच वेळांते अजीबात फिरेनाश्शी होतात 

पष्टघषण.---गाडी जर अतिशय वेगाने नात असली 
तर तिच्यामर्ध्ये तिच्या वजनाच्या आणि वेगाच्या मानानें 
जो आवेश आलेला असतो त्या आवेशाचुरूप एलिन व डबे 
या सर्वाची चार्के कळ दाबून बंद केलां तरी कांह 
अंतरापर्यंत ती खरडत जातात.नर 'वाकांनां फिरावयाची सूट 
अस्तती तर नै चक्रगतिघषण होऊंनच ता चार्के बंद पडली 
असती लाँच चाके त्यांच फिरणे बेद झाल्यामुळें रुळावरून 
नुसती घसरत जातात. म्हणजें चक्रगतिघर्षेणाच्या ऐवरनी साधे 
पृष्ठघषेण सुरू होत आणि ताधे पृष्टघषेण चक्रगतिघषेणाच्या 
तास पासन लाठ पटीपर्यंत असते. यामुळें चक्रगतिघषणासुळे 
ल्ली गाडी ३०० फट अंतरांत बंद झाळो असती तीच गाडी 
चार्के खिळून टाकल्यासुळ होणाऱ्या प्र्ठघषणाच्या योगाने 
५ पासून १० फुटांच्या भंतरांतच उभी राहते. 


स्थापत्यशास्त्र 


महाराष्ट्रीय क्षानकोश्षा. (स ) ४१८ 


( स्टेवाने ) 


गतिनिरोधसाध न.-हुं गतिरोघनाचं काम चाकांच्या! 
परिघावर लांकडाचे किंवा लोखंडाचे तुकडे जोरानें दाबून 
करतात, किंवा चाळे आणि रूळ यांच्यामध्यें पाचरी घालून 
किंवा रुळांनांच लागन घत्तरत जाणाऱ्या 
सोडून त्या रुळाला धसरत ज्ञातील अश्या बसवनाहि करतात 
परंतु सवसाधारणतः पाहिलाच प्रकार सध्यां उपयोगांत 
आणला नातो.आणि हे सवे चाकांच्या पारेघावर लोखंडाच्या 
किंवा छांकडाच्या जाड पट्ट्या एकदम दाबण्यारचे काम 
हचेच्या दाबाने केल जाते, हृ गतिरोधनाचे काम हळ हळ 


कूल तर विशेष बर. कारण एकाएकी ब्रेक घट्ट दाबल्याने 
तेच ब्रेक हळू हळु 
दाबळे असतां गतिरोधनाचे काम लास्ती चांगले होते व 


धका बसत! व चाकांना इजा पांचते. 


डब्यांनां धक्का पोचत नाही. 

ब्रेकलावल्यानेतर कितोवेळारनेंगाडोथांबेलाऱ 
ब्रेक म्हणजे गतिस्तंभक कळ दाबल्यावर किती अंतरावर 
गाडी थांबेल ह पुढील सूत्राने काढतां येत. समजा कॉ, 


“अं? (अंतर) इतके फूट ब्रेक लावल्यावर खरडत जाऊन 
गाडो उभी राहील अर्से समजलें आणि 


इतके सगळ्या गाडीचे वजन असले आणि “च? (चढ) फुटांत 
एक फूट इतका गाढाच्या रुळांनांचढ किंवा उतार असला 
आणि ज्या डब्यांनां गतिरोधक कळ बसबिलली आहे, अल्शा 
डब्य़ाच वजन जर 'वा? इतके टन असले तर 

री (वे) व 


> ०. (व-वा) वा 
१ कळ का 0 


खप नट 
२८०« ७ 
समला का, 'वे? तासी २० मेल आहे आणि 'वः १२५ टन 
आहि भाणि “वा?४० टन आहे आणि "व? ५०० शाह आणि 
गाढी ह्या ५०० फुटांत 3 फूट अश्या स्लोपावरून चढन येत 
असता ता. थांबवावयाची आहे तर ती ळिती फूट अंतरांत 
थांबावेता येइल हृ दगढावयाच आहे. हे आंकडे वर दिलेल्या 
सत्रांत मांडले असतां अंतर निघेल 
२० > २० > १२५ 
३ । (१२५-४०) १२५ | 
२८० 
_ _२५०«० 
३६.२६ 
फूट इतक्या अंतरांपयत गाडी खरडत जाऊन उभो राहील, 
हीच गाडी ह्याच ५०० फुटांत एक फूट येवढ्या स्छोपावरून 
खालीं उतरत येत असळी तर वरील उदाहरणांत १२५ न| 


“र्‍्चे 


५७० 


"4११३ 


(वेग) इतके संल | 
द्र तासा त्यावळा गाडीचा वेग असला आणि 'व(वनन) टन | 


पश्च्या खाली । 


| डबा नर १० टन वजनाचा 


। 


आंकडा धनरूपाच्या ऐवी कछणरूपी होईल आणि तो तता 


कुळा असतां अंतर १३३ फुटांच्या ऐवलीं १४५ फर येह्ठ्ल 


याचा अथे असा का ब्रेक दाबिले असतां हो गाढा १४५ 


फुटांपर्यंत घसरत बाऊन उभी राहीळ 


। लांकाकारंता 


। स्टरान मल-अधामल भंतरावर सुद्धा अक्वतात 


. म्हणजे पाहिल्या वगोच्या स्टेशनांनां 


चक्रघर्षेणारचें प्र मा ण.-र्‍वरोल सूत्रांत २८० म्हणून 
आंकडा दिला आहे तो चक्रगतिघषणाचं प्रमाण होय 


इतकहि वाढते. आणि रूळ कारच सुळसुळीत असल्यास 
डे», इतकहि होते. म्हणजे स्थुलमानानं हृ प्रमाण दर 
टनाश्ष “€ पासून १० पॉड इतकं असतें. यावरून एखादा 
असला तर तो लेव्हल रुळा” 
वरून ओंढावय़ास ८० पासन १०० पोंडांचा जोर लागेल 
अस समजावयाचे. त्याचप्रमाणे वरील सूत्रांत नोहा 
भालक दिला आहे ते प्रष्ठघपेणाचें प्रमाण होय अर्स समजा” 
वयाचे, हृ पृष्ठघषेण(स्लाइडिंग फ्रिक्शन) वजनाच्या ६ पासून 

इतक म्हणज दर टनास ५६० पोंड पासन ३२० पोडा” 
पधत असते. याचा अर्थ असा को जर वर सांगीतलेल्या 1० 
टनांच्या डब्याची गतिरोधक कळ दाबून त्याची चारी चार्क 
फिरतील अशी खिळून टाकला तर तो डबा रुळांवरून खरडीत 
घेऊन जावयास ५६०० पोंडांपासून २२०० पोंड म्हणजे २॥ 
टनापासून १॥ टनाइतक्ता जोर लागेल 

स्टे शर्ने ( विराम स्थळें ) 

स्टेशने म्हृणजे गाडी थांबवून उतारूंनां त्यांच्या इट 
स्थळीं जाण्यासाठी गाडीतन उतरण्याच्या व नत्रीन जाणाऱ्या 
गाडीत चढण्याच्या जागा होत. सुबई 
सारख्या मोठमोठ्या शहरांतून हो चढण्याउतरण्यांचा 
पर्रर्दु 
इतरत्र हॉ स्टेशने ५ पासन १० कषैल अंतरावर असतात? 


जो 

। हें र. चे प्रमाण रूळ जर साफ आणि कोरडे असतील तर 
त्रे 
3) 


। आणि अशा प्रत्येक स्टेशनाला माल चढविण्याउतरविण्या 


साठी वेगळ्य़ा पाश्वतती ( साईडढंग॒ज ) घाळून डबे ठेवण्याची 
व्यवस्था कलली असते. 
स्टेक्चनांचेप्र का र.-सुंबईसारख्या मोठमोठ्या रा” 
रांतून माणे उतरण्याची नरी पुष्कळ स्टेशने असली तरी 
झालारचे स्टेशन एखाददतरेंच असते. एखाद्या वेळेस दा 
स्टरानांत अंतर पष्कळ असल्यास भाणि मधल्या गावांना 
जाण्यास!ठां उतारूची सोय करण्यासाठीं मध्येंच गाडा ड्भा 
वरण्याच्या ध्वजविरामस्थल ( फ़ुंग स्टेशन )नांवाच्या जागां 
कांही काहा. ठिकाणी केलेल्या बसतात. या ठिकार्णी उती 
रूनां उतरण्यासाठी भोटे ( छुंटफार्म ) केछले नसतात, १९८ 
उदारूंची येजा वाढळी तर कांहा वषोनी तेथेच कार्य 
स्टेशन बांधतात. 
स्टेशनालालागणारीजा गा.-<जात्ती 

सुमारे ८ एकर १ 

गते, आणि कप्ती महत्त्वाच्या म्हणन लहान स्टेशन कि 

च्या निम्याने (सुमार ४ एकर) जागा पुरते. इतकी न्न 
रेल्े लाइनीला लागणाऱ्या नागेखेरीन लागते. ठाईनी 
शेवटच्या स्टेशनाळा ४ पातून ६ एकर आणि मालाची 
उतर छरण्यासाठो लागणाऱ्या शटेशनाकरितां २५ पासून 
एकरपयंत जाग लगते. याखेराज डबे घ इंजिन ढु 


र्या 


गा 


मद्दत्व 


यी 


( स्टेशनांतील छाईन ) 


धहाराषट्राय हानकोश्ष. (सा ) ४१९, 


करण्याचे कारखाने व बास्ती हवे व इंजिने राखुन ठेवण्या- | 


साठीं १० पासून १२ एकर बागा लागते. हा सर्वे स्टेशनास 
लागणारा जमीन पाहेल्यानेच घेऊन ठेवतात आणि इमारती 
मात्र जसजज्या लागतील तसतशा बांधतात. मोग्य रेश्वेच्या 


महत्त्वाच्या शेबटल्या स्टेशनावर निदात ४० माणते सतत । 


काम करावयास लागतात,आणि अद्याच प्रकारढ्या मालाच्या 
टुटेशनावर १४० पर्यंतह्ठि माणस ठेवतात. लाहर्नावरील 
मोठमोठ्या स्टेशनावरून निदान १० माणस तरी ठेवतात. 
भाणि कमनो महतद्तवाच्य़ा स्टेशनांवर निदान ४ माणसे तरी 
कायम अतावी लागतात. 


स्टेशनांतीलरे ल्बेलाईंन.-साधारण रीर्ताने स्टेशनांताळ । 


रेल्वेलाहन एका लेब्हूलमध्येंच ठेवतात, आणि प्टेशनांतून 
दोन्ही बाजला जाणाऱ्या गाड्यांनां निघतांना उत!र निळेल 
आणे आंत येतांना थोडासा चढ भसेल अशा व्यवस्था कर- 
तात. याच्या योगाने आंत. येणाऱ्या गाड्यांचा बेग 
चढ्या योगाने आपोआपच कमी होत जातो आणि 
बाहेर ज्ञाणाऱ्या गाड्यांचा वेग उताराच्या योगाने वाढतो. 
अर्स व्हावयास स्टेशनमधील रेल्वेलाइन भोवतालच्या 
प्रदेशांपेक्षां थोडीशी उंच असावयास पाहिले. म्हणज हंटेशन 
उंचट लमीनीबर असळे पाहिजे. अशा प्रकारची उंचट 
जमीन सांपडत नसेल तर स्टेशनांतील रेल्बेलाहेन दोन्ही 
बाजूंना येणाऱ्या रेश्येलाईनींच्या निदान ळेव्हळमध्ये तरी 
असली पाहजे. दोन्ही बाजूकडून स्टेशनांत येतांना निदान 
डतार तरी उपयोगी नाहं. 

सो यौ.--कोणत्याहि स्टेशनाला आंत येण्याला चांगला 
केलेला रहता असावा, ब त्यांत उतरूंनां आरामश्थाने 
(वेटिंगरूम्स) भसळीं पाहिजेत. त्याचप्रमाणे विरामस्थानाधि- 
पतीचे ऑफालस ( स्टेशनमास्टस फिस ), तिकिट ऑफिस, 
माणसांबरोबर जाणाऱ्या सामानाचे वलन करण्याकरतां ळगेण 
ऑंकिस आणि बंगीऑफीपत ( पासेछ ऑफिस ), तार भ्रॉफिस 
हां अवश्य असावां लागतात, काणि शेवटच्या स्टेशनावर, 
हरवळेळें किंवा डब्यांत विसरून राहिलळ सामान, त्याच- 
प्रमाणे उताूंनां संभाळून ठेवण्यासाठी दिलेळें सामान ठेव- 
ण्याचाहि ऑफिस असतें. तर्सेच प्रत्येक स्टेशनाला माणसे 
गाडीतन उतरण्यासाठी बांधलेले उंच भोटे आणि माळ ष 
धोड, गाड्या किंवा इतर ननावर उतरण्यासाठी धक्के बांध- 
रेळे असतात. याखेरीअ मालाने भरून आलेले, त्याच 
प्रमार्णे स्या स्टेशनावरून. माळ चढविण्यासाडी आणलेले 
रिकामे डबे वगैरे ठेवण्यासाठी पाश्वेतती म्हणने साईडिंग्न 
असतातच. तसेच शेबटच्या शटेशनांतून राखून ठेवलेली 
एंझेनें ब डबे ठेवण्यासाठी लाइनी, ऐंजिनाचें तोढ षळवि- 
भ्यासाठा बिडाच फिरणारे तराफे, पाण्याच्या टाक्ष्या, याऱ्या, 
एजिनांत पाणी भरण्यासाठी पाण्याचे नळ ब सोडी, ब 
कांहीं कांही ठिकाणी जेवणाचे किंधा फराळाचे पदाथे 
डी: (रिफेशमंररूभ्ज),तर्सेच ळोकांनां प्यावयास 


। यांची राहण्याची ब्यवस्या केलेली भसते. 


स्थापत्यशास्त्र 
पाणी सिळाब म्हणून नळ, दिवावत्तीची ब्यवस्था, त्याच- 
प्रमाणे प्रत्येक स्टेशनावर, स्टेशनमास्तर, तारलाश्‍्तर, 


हमाल, खाबटवाले ७ पोलिसश्शिपाह किंबा रखवालदार 
त्याचप्रमाणं शेष- 
रह्या स्टेशनावर आणि ज्या ठिझाणीं एजेने आणि गाडे 
बदलतात अशा श्टेशनांवरून एभिर्ने चाळवबिणारे द गार्ड 
यांचा राहूण्याचीहि व्यवस्था केलेली असते 
हंट फॉ ्स.-ऱमाणसं उतरावयाचे ओटे(हेटफार्म) निदान 
१५ ते २०फूट रुंदीचे आणि एक दोन फूट उंचीचे असावे ब 
त्यांच्याबर कांहीं आर्छादन केळेले असावे. थोरल्या लाइनी 
वरून माणते उतरण्याचे ओटे ( हंट फार्मे ) दोनपालून 
अर्डाच फूट उंचीचे असत!त आणि धाकटया म्हणजे ३॥ 
फुटांच्या ळाइतीबरून १ पासून २ फूट उंर्याचे अत्ततात. 
नेव्हां ह्या ओोट्यांच्या एकाच बाजला रेह्देळाईंन असेळ 
तेव्हां त्यांची रुंदी निदान १० फूट तरो असावी, आणि 
लाइनी दोन्ही बाजूंला असताळ तेव्हां त्यांची रुंदी ३० 
पासून ४० फूटपर्यंत असावी. साधारण रीतीने निदान 
४०--४० मैळांच्या अंतरावर तरी ऐजिन्या पाण्याची टाकी 
भरण्याची ब्यवस्था करावी लागते. &हणभे एवढ्या अंतरांत 
कोठेंना कोर्ठे तरी पाण्याची टाडी उभारून ती पंपाने .किंषा 
सोटेने भरण्याची व्यवस्था छेळी पाहिजे. 
चढडउताराच्या फ॒ळ्या.र्‍रेल्वेळाइनीबरून बातांना 
ळाइूनीळा चढ किंवा उतार किती आहे ह॑ दाखविण्या- 
साठी आंकडे कोरलेल्या लांकडी फळ्या किंबा लोखडी 
पश्ने किंवा दगडी फरशा अथे नेथें चढ किंबा उतार बदलतो 


. अश ठिकाणी बसविलेल्या असतात. चढ आहे को, उतार 


आहे ह दाखविण्यासाठी ह्या फळ्या किंबा पत्रे अथबा 
फरशा यांचे साथे चढते किंवा उतरते बसषितात. ते 
पाहिंश्याबरोबर चढ आहे किंवा उतार साहे हे ताबडतोब 
समनर्त, आणि त्यांच्यावर लो. झांकढा कोरलेला असतो 
त्यावरून किती फुटांत १ फूट जढ किंबा उतार आाहे हे 
सस जर्त. उदाहरणार्थ, हा आंकडा तीनशे अस्षछा तर 
तीनशे फुटांत एक फूड चढ किंवा उतार आहे. अशे लम- 
बावे. हाच आंकडा बोरघाटांतण्याप्रमाणे १७ अल्ला तर 
३७ फुटांत १ फूड इतका चढ किंबा उतार आहे भलें सम- 


| आवे. ह्या आकड्यांचा उपयॉाग शऐनिन चालविगाराख फार 


होतो. कारण हा भरॉकडा तानर्शे असतांना जर गाडी चहून 
लात असेल तर त्यांबेळीं जितकी षाफ ऐनजिन चालविण्या- 
साठी. तो सोडीत असेल त्यापेक्षां पुष्कळच जाल्ती वाफ 
त्यान घाट चढत असतांना ५० किंबा ३७ आंकडा पाहिशा 
तर सोडळी पाहिले 

[गगाडी वरचेनो क र.--'रेश्वेकपतरीच बुझ्य 
बोडे बिछायतेस असळ तरा त्यांचा येथे प्रतिनिधि 
असतो, त्याछा. एनर ब्हणतात. आणि सो येषी७ मुझ्ब 
अधिकारी मसह्याकारणाने किती गाडया. कोणकषाणत्या 


स्थापत्यशास्त्र 


ताता -ाप2>>-ाा 


पहत्राट्रीय शागकाध्वा. (सवं) ४२० 


( सिश्नळ ) 


बेळी निधावयाच्या आणि प्रत्येक प्रकारच्या मालादर आण | बावटा किंवा ळाल फळी किंवा लाल केंद्षाल त्या भाग 


साणसांच्या वगावर किती भाड आकारावयाच ता. सरळ 


ळाराच्या रेखेच्या कन्सल्टिंग ऐनजिनिअरच्या सल्यान ठर- 
वितो. ह्या एजंटच्या हाताखाली मालाचो व माणत्ताचा नने 

ण छझरण्याचा व्यवहार पद्ााणारा एक सुर्य अधिकारी 
असतो, त्याला जनरल ट्रॅफिक भॅनेजर म्हणतात. हा अधि- 
कारी सर्वे लाइनींची व्यवस्था पहात असतो. ह्याच्या हाता- 
खाला ट्रॅफिक सुपरिटेडेस्ट नसतात, व त्यांच्याकडे जेजे 
ब्रिभांग वांटन दिलेले असतात,त्या बिभागांतील माणत्तांची व 

]ळाची नेआण व तिकिटांचे होणारें उत्पन्न व चाल खचे 
ह्या विषयींचो जबावदारी त्यांजवर असते, आणि लाइनीवर 
खी एभिर्भ चालत असतात त्यांच्या संधघाची तवे व्यवस्था 
पाहणारा षो अधिकारी अत्ततो. त्याला लोळोमोटिव्हू 
शुपरिटेडेन्ट अर्से म्हणतात.साधारणतः प्रत्येक एनिनवर एक 
एंजिन डायव्हर म्हणजे एंजिन चालविणारा व ञागटीवाला 
असे दोन इसम असावे लागतात. अते दोघे असले ग्हणजे 
त्या त्या ऐजिनाचा काय दोष, किंवा खोडी असतीळ व 
त्यांचा पारेहार कळसा करवयाचा हे एकदां माहात झाल 


हृहूणजे काम उत्तम रीतीर्ने वालत. प्रत्येक गाडीला, तिच्या । 


मागील बाजुच्या शेवटच्या डब्यांत एक संरक्षक ( गाडे ) 
असतो आणि त्याच्या आज्ञप्रम!णेंच गाडी चालवावयाची 
की, उभी करावयाची हां कार्म एजिन चालविणारा करतो. 
परतु स्टेशनांत अततांना ह्या सरक्षकात स्टेशन मास्तरची 
हहूणजे विरामस्थानाधिपताची आज्ञा मानावी लागते. 
ळाइन पुरी तयार झाल्य़ावर तिच्या बारीक सारीक दुरुस्त्या 
करण्यासाठी दरएक विभागाला रेसिढट एजिनिअर असत्तो 


आणि त्याच्या हाताखालीं छाइनींची तपासणी करणारे 'परम- 
। 


नेट वे इन्ह्येक्टसे ' असतात, व दररोल, रूळ बरोबर आहेत 
कॉ नाहीत म्हृणजे सलेपाट वगेरे खाला दबले आहेत का 
काय इं आणि रुळांचा गाळा बरोबर आहे दी नाही हं 
तपापतात. 


डब रसिमझ ल --आगगाड्या फार बेंगाने जात 


असल्याकारणाने एजिन चाळविणाराला लाइनीवर कांहीं । 


अडथळा आहे की काय, किंबा अपघात होण्याचा संभव 
आहि की काय ६ हूर अंतरावर असतानांच समजण अवश्य 
अस्त, कारण गतिरोधक कळ दाबश्यावरहि गाडी थोडीफार 
पुढं जातेच. ज्या वेळीं भगगाड्यांचा वेग १० पासून २० 
मैळांपयंतच असेल त्या बेळेपेक्षां सागगाड्यांचा वेग तासी 
६० पेळापेक्षा सुद्धां जास्ती देत असल्यामुळे आणि कांहा 


असल्यामुळे व अदा गाड्यांसाठी रेल्वेची लाईन नेहमा 


जथे नर्थे अडळी असेल तेव्ह! तेव्हां त्या त्या ठिकाणच्या 


दोन्हीं बाजूंकडून येणाऱ्या गाड्यांसाठी रस्ता. ञाढवह्या- 


ब न ळे भ्र | -2- . क, 
दृळूचे भयखूचक चिन्ह ( इंजर सिमल ) म्हणने लोळ 


| 
| 


1 
1 


पालन दर अतरावरून दोन्ह बाजना दिसल अक्ष हाखाव- 
तात. लाइनीबर कोणत्याहि प्रकारची झडच'ग नाहीं अस 
समजून आल्याखेरीन गाडी पुढें चालवांत नाहीत. आणि 
पुढे कोणतीहि आडकाठी नाहा ईं गाडी चालविणाराला 
फक्त सिम्लावरूनच कळन येतें. जेव्हां भयसचक म्हणज 
तांबडं स्िप्रल दिसत असेल त्या वेळीं एजिन चालविणारांन्ध 
गाडी उभी केली पाहिजे. आणि लेब्हां. सावघपणान 
भ्नाण्याबद्दक्ल हिरन्या रंगाच्या सिमतलनें इधारा मिळतो तेव्हां 
गाडीच] वेंग कमी करून खवरदारीने जवे असा नियम 
आहे. नेव्हां कोणत्याहि प्रकारचा अडथळा लाइनीवर नसेल 
तेब्हां निर्घोकपणाने ज्ञाण्याची इषारत म्हणून पांढऱ्या रंगाचा 
बावटा किंवा कंदोल दाखवितात. 

ख्रिम्नल'्या खु णा.-ऱ्ज्याप्रमा्ण साध्या रस्त्यावरून 
जातांना नाणारान गाडी डाव्या बाजूर्ने हाकावी असा नियम 
आहे, तसाच नियम रेळे संबघानोह्ट आहे. म्हणजे जाणाऱ्या 
गाड्या नेहमीं आपल्या डाव्या बाजर्गंच जातात व 
म्हणून सिमलाच्या खांबाच्या एका बाजूचा फळा पडलला! 
असेळ ती ज्या दिशेनें येतांना डाव्या बाजूस पढलेली 
दिस्षल त्या वाजच्या गाडीसाठी त॑ सिमल दिललें आहे अर्स 


। समजावयाचे. तशीच फळी पहिल्याच्या उलट बाजूची पड” 
| ठेली असेल तर ती उलट दिशेर्न म्हणने समोरून येणाऱ्या 
| गाडीला सिझल दिला आहे. भर्से दरशेवित. हे हात. किंवा! 


फळ्या तिमलचच्या खांबाशी काटकोनांत उभ्या थसतात 
तेव्हां ते सिमळ भयसचक आणि जेव्हां हो फळी अर्वा प” 
लेली म्हणजे ४५ अशाचा कोन होईल अशी बांकविलेला 
असते तेव्हां ती साबधपर्णे येण्याबद्दलची सूचना अस 
समजतात. जेव्हां फळी पुरी पडलेली असेल तेश्हां 
निघोस्तपर्णे बाण्यास हरकत नाही अर्से समजावे. हे दीत 
वरखाली करण्याची जी कळ केलेली असते. तिलाच 
रात्रीच्या उपयोगासाठी वेगवेगळया रंगाचे कांचेचे तुर्क 
बसांवेलेल असतात. ते अशा रीतीर्ने की हात जेव्हां आडवा 
म्हणणे काटकोनांत असेल त्यावेळां त्या सिप्तलच्या खांब! 
वर श्लो दिवा लावलेला असतो त्याच्या तोडाखमोर तांबडी 
कांच येते, ब त्यामुळे तो लाळ दिसतो आणि जेब्हा हॉर्त 
किंबा फळी अर्धी पडलेलो असेल त्यावेळेस दिव्यासभोर 
हिरबी कांच येते, त्यामुळे तो दिवा हिरबा दिशतो. द 
हात पुरता पडलेला असेल त्यावेळी निर्भयतादर्शक पांढरा 


। दिवा दिततो. 
गाड्या तर ८० पासन ९० मैलांपर्यंतहरि न थांबता नेत । 


हटर लो किंग.--ह्या हात वरखाली करावयाच्या 


मोकळी ठेवणे शक्य़ नसल्यामरळे ती लाइन जेव्हां जव्हा । सिमलांच्या कळांचा आणि रुळांचे सांधे बदलणाऱ्या! की 
णु जव्हा व 


फांचा संबंध नोडलेच्ा असतो आणि त्य!मळे रुळांचे सार्थ 
बिनचक रीतीने बदलश्याशिषाय लिम्नल देतां येतच नाहीं 
अश क्षह्यानें अपघात होण्याचा बिलकुल संभव रह्वात नावा, 
वोणत्याहि गाडीछा शलिप्लल द्यावयाचे. म्हणने जो छॉई 


( आबाजी सिझलळे ) 


महाराष्ट्रीय शानकोर. (सख ) ०२९ 


स्थापत्यशास्त्र 


0122012 क्कसचयपप्पपचयाणणचाणण ण साच 


निर्भय आहे ह्याचे ते सूचक भतेल त्या लाइनीचाच सांधा 
सिझळ देतांना आयोभाप उघडला जातो. आणि दुसऱ्या 
लाइमाचा वंद होतो. क्षेरोजञ अढीकडे ' इंटर लॉर्फिंग 
म्हणज्ञे यांत्रिक रोतीर्भे अडणा घालण्याची पद्धत तित्राल्या- 
पासून ज्या लाइनीवर एखादी बाडी चालत त्मसेल त्याच 
लाइनवर दुसऱ्या कोणत्याहि गाडीला जाण्याझरितां परवा - 
नगोरूपी तिझळ देतांच थेत नाहीं. मुख्य लछाइनांच्या 
सिमळःचे हात वरखाली कराबयाच्या तरफ स्टेशनांत शिमल- 


प्रकारच्या सिझलांचा उपयोग करावा असे हुकूम दिलेले 
असतात. हेतु हा का, कोणत्याहि एंजिनाची त्याच्या भगोदर 


। म्हणजे पुढें जाणाऱ्या गाडीची व यांची टकर होऊं नये. 


अर्से करण्याचा हेतु अरा असतो ढा, कोणत्याहि बाजूने नर 
चुकून गाडी आल; तर त्या राडीच्या एकिन चाळाविणाराळा 
पुढें लाइनीवर कांही अडथळा आहे असें समजून यावें आणि 
त्याने गाडी उभी करावी. 

वाफेची शिटी.--ह्या वरीळ सिमलांखेरीज ऐजिन 


। चाळविणारा वाफेची शिटी वाजवून संरक्षकाला इषारत किंवा 


केबिनमर्ध्ये बसविलेल्या भसतात. व ह्या तरफ! किंवा दांडे 
अंतराव( 


फिरविले म्हणजे अर्ध्या मैलापेक्षां ज्ञास्तो 
असगारा सिमरले देशां येतात, व कुळांचे सांधेहि बदलतां 
येतात. ह्या तरफा किंवा दांड्यापाघून तिझलांपर्यंत तारेचे 
दोर फिरक्यावरून बसवून नेलेले अततात, आणि दांडा 
फरविल) ब्डणजे हें दोर खंचडे जातात आणि अशा रीतीनं 
सिझर पाडता येतेः कांही कांडी ठिकार्गी फिशक्यांवरून 
लांबचळांव नळ्या किंवा गज बसाविलेळ असतात अणि दांडे 
[करविले असतां रळांचे सांधे दरलतां येतात, व सिम्नळहि 
देतां येते. हे सिझळांचे खांर बततावितांना ते भिंतक्य! लांबून 
एंजिन चाळाविणाराला दिसतील तितके वांगळे व खेरीज 
सिझळ देणाराळा/ह्वे दांडे फिरवितांना सिम्नळ दिसेल अशा 
ठिकाणी बसवितात व ते साधारण शेतीने इतके उंच ठेवतात 
कॉ,पहाबयाच्या सिम्नळच्या मागच्या बाजूला भकास दिसावे. 
शिमलच्य़ा मागल्या बांजूत त पहा अततांता, अर दुसरे 
पदार्थ दिसले तर तिल पडलें आहे का उर्भे आहे हं 
बरोबर समजत नाही. 

आवाजी सिमळ.--ज्यावेळेला धुके वगेरे पडलें अश्षेल 
आणि सिमनळ दिभत नलतील शश वेळी आवाज किंवा बार 
करणारीं सिझळे वापरतात, आणि हीं सिमळे सळांवर ठेविली 
असतां जेव्हां त्यांच्यावखन कोणताहि भाडी जाते. तेव्हां 
त्यांत ज ज्वालाप्राह्यी पदार्थ भ्ततात त्यांचा एकद पडका 
होऊन आवाज होतो आणि ऐंजित चाळविणाराला पुढें कांद्दी 
तरी भय आहे अशी सूच्न्ना मिळते. ज्ञेब्हां कोणत्याहि 
कारणामुळे गाडी दोन स्टेशनांमर्ष्ये ऐजिन नादुरस्त झाल्या- 
मुळें किंवा इतर कोणत्य!हि कारणामुळे उभी करावी लागे, 
स्पावेळी त्या भार्डाच्या संरक्षणासाठी म्हणून गडांच्या 
मागल्या दाजला पृष्कळ अंतरापर्यंत भ्रर्शी सिमझळे किंवा 
कटाके रुळावरून पेरून ठेवतात: हे फटाहे साधा गतः 
गाहपासून दर ३०० वारावर १ ह्याप्रमाश बाराशे बारा? 


आणि इतक्य़ा अंतरावर दोन्ही वाजुंच्य़ा रुळावर 31) असे 
कटाके ठेवतात. हृ काम गाडीचा संरक्षक गाड किंवा त्याच्या 
हाताखालील ब्रेकवाला यांचे आहे. जेव्हां खांबांवर बसवि- 
हेह्या सिभलांत कांहीं बिघाड झालेला असेळ म्हणजे पाढ- 
कलं सिशळ उभ करतां येत नलेळ किंवा अशाच प्ररारच्या 


। ( केबिनां )मवील 


पर्यंत म्हणने सुमार २ झेलपरीत. रुळांवर ढेवीत जातात. सांधा उघडलेला व दुसरा 


अन्य प्रसंगी सिमल्याला किंवा सांधेवाला यांनींहि अशाच , 


हिझल देण्याचाहि एक प्रकार आहे. कांही एजिनांवरून एक 
गभीर आवाज करणारी माणि दुसरी कर्कश आवाल करणारी 
अश्या दोन प्रकारच्या शिट्या अततात. ह्यांऐेकां भयाची 
इगरत देण असेल तेव्हां गंभीर आवाज्नाची शिटी देतात 
स्राणि हो वाजली म्हणजे संरक्षकार्ने गतिरोधक कळी (जेकूस) 
लावुल्या पाहिक्षेत. जव्हा एकच प्रकारची शिटी असेळ 
तेव्ह! पुष्कळ वेळपर्यंत ती सारखी दाजाविली म्हणजे गाडी येत 
महे किंवा सर्वे यथास्थित आह अत समजावे आणि भयाची 
सुचना म्हणजे ब्रेक दावण्याची इपारत देण असेल तेव्हां 
३ वेळ ळागोपाठ रिटी देतात. जेव्हां एखाद्या नैक्‍्शनांतून 
जावयाचे असेल तेव्हां किंवा सिम्नलवाल्याळा गाडी भत 
आहे याची इषारत देण्यासाठी, तसंच बोगद्यांत शिरतांनाहि 
शिटी गारतात की ती ऐकून आंत कोणी माणक्षे काप्त करीत 
असली तर त्यांनी लाईर्नांवरून दूर व्हावें, तसंच जेव्हां धुकं 
असेल तेव्हां गाडी येत आहे असे सुचविण्यासाठी वरचेवर 
शिटी मार्रांत रह्वातात. 


तां घे.---सिझल्वाल्याने सिमल देतांना चूक केळी असतां 
गाड्यांची टकर होण्याचा संभव असतो, आणि म्हणून 
सिझळे. आणि सांधे हॉ दोम्दी लिमतलवाल्याच्या कोठछी 
दांडथाशी जोडलेली असतात. यांपैछा 
शिम़ळें तारेच्या दोरानें व सांधे हे लोखंडी गजांर्या 
योगाने जोडलेले असतात, आणि सांचे अशा रीतोने 
एकमेकांशी जोडलेले ॥सतात कॉ, एक ग॥ांधा फिरविला 
आणि त्याबरोबर तिम्नळ दिलें की, दुसराहि सांधा त्याळा 
अनुरूप अशा रीतीर्नेच फिरावा. यामुळे असें घडते का, 
कोणत्याहि गाडीला सर्प ठीक ( ऑल राइट ) असे सिमर 
दिळेळ असळें तर त्या लाइनीवरचे दोन्ही सांधे एकद्प्न 
गाडी त्या लाइनीवरून सुरळीत जाऊं शकते. एक 
खिळलेळ! किंवा बंद केलेला राहू- 
ण्याच्या योगाने होणारे अपघात या रीतीने टळतात. सांधे. 
वाल्याने सिम्रळ बदललं असतां सांधोहे भापोझआाप बदल 
तात, व त्यामुळेंया दोहोंचा सद!सवेदा भेळ राहतो. साघा- 
रणतः कोणतीहि गाडी कोणत्याहि रटेशनावरून निघाली 
का, पुढच्या स्टेशनावर जाळून पोचता पर्यंत तिच्या मागाहून 
कोणतीहि गाडी सोडीत न!हीत. आणि हा नियम अक्षरशः 


छघडन 
ळ्‌ 


श्थापत्बच्यास्त् 


अद्वाराष्ट्रीय झाशकोळा. (स ) ४२२ 


(पूळ ) 


पाळला तर एकामागून एक जाणाऱ्या गाड्यांचा टक्कर कवाद | महापुरात दर सददाला ८ फूट पाणी धांवळ अस्त समज- 


होत नाही. 
पू ल. 

कोणत्याहि ठिकाणी पूल बांवावयाचा म्हणजे कोण- 
त्याहि लळप्रवाहाच्या एका कांठावरून ढुलऱ्या कांठावर 
आण्याचा माले तयार कर्ण होय. हा बांधतांना त्याची 
ब्यागा सुक्रर करणे हे पाहिलं काम होय. ही. ज्ञागा कायम 
करतेवेळी प्रथम त्या ठिकाणीं पाया चांगळा लागतो का, 
नाही इं पहावे हागत. याया चांबला लागत भतल्यास 
ज्या सडकेवर तो पूळू बांधर्णे आढे तिला दोन्ही कांठांवर 
थोडाफार वळणे देऊन नदीच्या ओघांच्या काटकोनांत तो 
बांधल्याने त्याची लांबी कमा होऊन,साळून पाणो ज्ञाण्याळा 
कोगत्याहि प्रकारचा अडथळा होत नाहीं. पुटाखाळून पाणी 
जाण्याला पुरेस! मार्ग राहील इतक्या कम्नादा बांधान्या लाग- 
तात. या कमानी ळिती व काय मायाच्या गाळ्याच्या 
बांधावयाच्या ई ठरवावयास मोठया पुराच्या वेळी एका सेकं- 


दाला सहापासून दहा फुटांपर्यंत «हणे तासाला चार पाळून 


क्षात मैल या वेबार्ने पाणी धांवत असल्यास किती चौरस 
फुटांचा भागे त्या पूळांच्या खालुन ठेवला पाहिशे हे नक्की 
न्ट न्द वि »्* क». ब क 
करावें लागतें. उदाहरणाथे, एखाद नदी २५ गेल अतरा- 
वरून येत आहे व त्या नदोच्या दोन्ही कांठांवरील सरा- 
खरी दोन मेळ ढदीच्या प्रदेशावरचे पाणी ओढ्यानाल्यां- 
तून त्या नर्दींत थेत आहे, तर पुराच्या वेळी २५४२ १०० 
चौरख मेळांवरचे पाणी त्या पुळाखाळून जाईल. पाऊस 
पढण्याशेबंधाने अक्ष आढळून आळे आहे ढी,१५ मिविटांत 
एक इंचपर्यंत देखोीळ कधी कधी पाऊत पडतो. पण एका 
दिबक्षांत २०॥२२ इंचांपेक्षां जात पाऊस पडत नाहो. असा 
विलक्षण नोराचा पाऊत दास पंचवीस बघोना एख्रादेवळीच 
पडतो. आणि तोहि लहानशा टाप फारच थोडा नेळ 
पडतो. ह्याकारेतां एक चोरस मैलापेक्षां कमी प्रदेशावरून 
पाणी येत अखळे तर दर तासात सह्या इंचापेक्षा जञाध्त 
पाणी वाहून नाईळ अड हिशाबांत धरतात. दहा चोरल 
मेलांवरीळ पाणी येत असल्यास दर तासाळा टुमारं अर्धा 
इच, आणि शभर डोरल मेलांबरोळ पाणी येत असल्यास 
एक तुतीयांश इंच पाणी वाहून नाईल असा हिशेब समज- 


तात. एक इंच पाऊस पडला भस म्हणतात त्याचा अर्थ 


असा शाह की, पाऊल पडत अलतां उभ्या सरळ कांठारचे । 


पंचपात्र ठेबिळे तर त्यांत एक इंच नाडीचा पाण्याचा थर 
होइऊ. अश्या रीतांने द्र लेकदास किती घनफूट पाणी पला- 
खाळून जाईल ह काढतां येते. ठदाहरणाथे, १०० चौरस 
मैळांबरीळ पाणी पुलाखाळून जात असल्यास दर सेकंदाला 

१५0 मतात १ 
१००>९५९८०)<५२८ ०>८-- 9८ -. > छन म्ह -> २१५१० 
घनफूट पाणी आहळ. कारण दर तासाला १ इंच इतळ 
पाणी बाहून नाठे अस वर सांगितळूंच झाहे. व पुळाखाछून 


ल्यास २१५१०--८- २६८९ इतवष्त्या चौरस फुटांचा मागे 
पुलाच्या खाली पाहिजे. जगि पुराच्या वेळां नदीच्या त 
पासन बार्वास फट उंचीपयत चढून पाणी वाहू [त असल ब 
पुलाची दरएक कमान तीस तीस फूट रुंदी. असली तर 
२६८) _£ कमानी हागद्वील. पुछाच 
३०>२२ 
गाळे काढण्याची ही वर्रांल रात आंढे नाले, लहान नेच्या 
ह्यांवरीळ मोऱ्यांनां व पुलांनां लावतां येते. परंतु मोठ्या 
. नद्यांवर पूल बांधावयाचे असल्यास्त पाणी जावयास क्ति 
, वाट ठेवाबयाची है ठरविण्यास दुसऱ्या रातीचा उपयोग कर- 
तात. ती रीत पढीलप्रमाणे: ज्या ठिकाणी पूल बांधाबयाच! 
असेळ त्या नागेच्या प्रवाष्ठाच्या काटकोनांत घेतलेला एक छेंद 
ब पुलाच्या घरच्या बालस एक मेलावर ब खालच्या वाजत 
एक मेलांबर पुराच्या वेळीं नितके पाणी चढेल तेथपयतचा 
। दुसरा असे छेद घेणे. व ह्या दोन मेलांत पाण्याच्या सपार्टात 
किती फुटांचा फरक पडतो तं पाणसळीच्य़ा दुर्बिणीनं लेव्हछ 
। मापन काढावयार्चे, व तितका ढाळ दोन पेलांत (१०५६० 
। फुटांत) आहे, अस धरून गणित कराबयाच. हे गणित करत” 
। बेळों बर सांगितलेश्या तीन छेदार्च ( सेकरान्सर्चे ) वेगवेगळ 
क्षेत्रफळ घेऊंनं त्य़ा प्रत्येकाला त्याच्या त्याच्या झ्लिन्नपरिघान 
। (बेट पेरिसीटर ) भागावयार्चे म्हणजे बाहत्या पाण्याची 
सरासरी खोली ( हायडॉलिक मेन डेफ्थ ) येते. ह्या सरासरी 
ख्योळीळा वर लिहिळेल्या ढाळाने गुणावे व त्या गरुणाकारा 
वर्गसळ काढून त्या वगमळाला नियतयुणकार्ने गुणिल म्हणज 
प्रवाहाचा वेग दर सेकंदाला असुक फट असा येतो. या वेगास 
बर सांनितलेल्या तिन्ही छेदांच्या क्षत्रकळाच्या सरासरीन 
। गुणिले म्हणने द्र सेकंदाला किती घनफूट पाणी वाहून ला) 
हं निघते. वर गणिताने आलेला वेंग बरोबर माहे का, नाह 
हृ वेगमापन येत्राच्या साहाय्यानें पहातां येत. ह्या छेदांत $ 
ज हा पुराच्या वेळचा पाण्याचा प्रष्ठभाग आहे 


शा पुलाला 


। ह्या तिन्ही ठिकाणच्या क्षत्रफळांची सरासरी १६०० वीरस 


कूट आढी व चल्ज्जलाची सरासरी खोली ख्रुमार ४ 
आली ब ह्या दोन मेलांत पुराच्या बेळच्या पाण्याच्या पट 
भागाडा १० फुटांचा ढाळ असला तर ह्या पुराच्या पाण्याचा 
बेग दर सेकंदास ७.८५ फूळ इतका होइल. तो असा 
समजा की, पाण्याचा वेग दर सेकंदाला किती फूट आहे ९ 
काढावयाचे साहे व पुराच्या वेळचा नदीच्या पाण्याचा पात्रीटी 
छद “क्षे! चौरस फुटांत दिला आहे ब क्छित्नरपरिघ "१ 
असुक फूढ दिला आहे आणि दोन मेलांत “ढा! ढाळ ह्वा 


शह, 


पली 


फुर्ढांतच दिळा गहू. पग .« - चलस्नलसरासरी 


शज 


हाच रीतीन एक मेळ बर व एक मेल झाडी! 
असे मे छेद जेतळे असतील त्यांचे क्षेत्रफळ, कित 
परिब व चलञलाची सरासरी खोलो काढतां येते. १ 


( पुलांचे प्रकाश ) 


६ 2 


व्‌ .खो व नियत युणक 
जो पात्राच्या गुळवुळीतपणावर ष१ लारखेपणावर आणि 


| 


पाण्याच्या कमजास्त खोलीवर भवलंबून असतो तो 'गु' याचे 


| 
12. म्त्ढ। ३ टी त क 
दशेविला तर वेग > प ला आणि जर नदांत थोडे 


६० 


“खो? होहि फुटांतच निघेल.यावरून 


2 


फार गोटे किंवा लब्हाळे असेल तर नियतगुणक ह्वा कटरच्या 
पद्धतार्ने ८५ होईल. कारण ' खो ' हा वरील उदाहइ- 
रणांत ९ फूट घेतला आहे. आणि 'ढ? दोन मैळांत १० फूट 


षे हे पल प -_ ७.८५ 
तला भ्नाह म्हणून वे ८५ > %१/ करमत 
फूट. दर सेकंदास ह्या वेगांश वरील घेतलेल्या उदाहरणां- 
तोल नदार्चे पाणी पुराच्या वेळीं वाहील. 

नाळेव पू ल.-ापुलाखालून साधारणतः पाणी किती 
नाईल ह्याचा हिशेब फरतांना जेवढ्या क्षेत्रफळावरून पाव- 
साचे पाणी वाहून येऊन पुळाखाळून नाईल ते क्षेत्रफळ 
पहाणी करून काढतात आणि त्यावरून मोठ्या पुराच्या वेळी 
दर सेकंदास किती घनकूट पाणी वाहील ह्याचा भंदान 
काढतात, आगि हा भंदान नदीकांठच्या छोकांना दाख- 
विळेश्या महापूराच्या खुणांवरून आणि अशा महापुराच्या 
वेळी दोन मैळांत पुराच्या पाण्याला किती उतार हाता 


ह्यावरून वेगवेगळया रीर्तानि करतां येतो ह्णाणि 
त्या दोन अदाजांत कितपत मेळ बसतो हे पाहातात. 
नुसत्या क्षेत्रफळावरून किती पाणी बाहीळ ह्याचा 


अंदा्न करतांना क्षेत्र जितक लहान असेल तितके 
पाणी दर चौरप्त मेलावरून जास्ती वाहून माइल अतत घेतात. 
लेत्र फार लहान म्हणे १ चौरस मैलाच्या आंत अस- 
ल्यास १ तासांत २ इंच पाऊस पढून तितकेहि पाणो वाहून 
नाईल म्हणजे १ चौरस मैलाबरून १२८० पनफूट पाणी 
दर सेकदास वाहून क्षाईळ असं हिदोबांत घेतात. ह्यालाच 
१ तासास २ इंच नाढीर्चे पाणी वाहून गळे म्हणावयाच- र्त्च 
क्षेत्र २० चौरस मेलांचें भसल्यास ही वाण्याची जाडी व्हणजे 
बाहून नाण दर तासास १.१७ ईंच होर्ते. म्हणजेच एवढ्या 
क्षत्रावरून दर सेकंदास १५१२० घनकूट पाणी वाहून 
नाईेळ हच क्षेत्र जर १०० चौरस मैलाचे असेल तर दर 
तासात पाऊण इंच ब क्षेत्रर०० चौरस मैलांचे असल्यास दर 
तासास अधी इंच पाणी वाहून लाहेल व्हृणजेच दर सेकंदास 
६४५३० घनफूट पाणी वाहील भरते ठरते. हेच क्षेत्रफळ 
१६०० चौरस मेळ असल्यास दर तासास पाव इंच पाणी 
वाहून नाईल अस घेतात म्हणजेच दर सेकंदाल २५६००० 
घनफूट पाणी वाहून जाईल. मिति 

नाल्यावरीळ पूल बांधतांना त्यांतून वरच्या दिशांचे 
आलेळे पाणी दर तेकंदास सुमारे १० कूट इतक्या चेगारसे 
बाब्या नाईळ एवढा मोठा गाळा ठेबावा आणि पाण्याच्या 
बंगरान सुय भिंतीचा ब पाश्वंसित्तीचा पाया उघडा पई जये 


महाराष्ट्रीय शागकोड. (खलख) ४२१ 


स्थापत्यश्वास्त्र 


म्हणन पुलाखाली फरशी करावी व त्याच्याह्रिःखांलच्या 
बाजस दगढार्चे पिचाग करावें. ह्यांत, गोळ्याचे . क्षेत्रफळ 
काढतांना त्यांची उंची ख!डील_ फरशीपासून.ता कपच्या 
टाचेपर्शीत द्यावीत व कमानीचा :वतुळलंड अंबीबात सोडून 
द्यावा. अर्से रस्यावरील पुलांच्या बाबतींत , करतात परतु 
कालव्यासाठी जे पूल करतात तेथे हे चतुळखंड हिज्ञबांत 
घेतळे तरो चालते. वर दर तासांत २.ईइंच पाणी वाहून 
बाते असं लिहिळ तें १०९ ते ७०० एकरावरून.येत असल 
तर समजावयाचे. १०० एकरांच्या आंत २॥ इंच पाणी दर 
तासास वाहून जाईल अर्स हिशेबांत धरतात. 


पार्श्वमिसांची नाडी माथ्यानवळ 3। फुड ते १॥ कूर 
ठेवून खाला पायांतील कांक्रीटाला भिळेतोपर्यंत_ आंतीळ 
बाजूस ४ फूट उचास १ फूट रुंदी इतक स्लोप येइल अशा 
बेताच्या पायऱ्या झिंवा अ'फसट साढूत रुंदी वाढवितात 
आणि भिंतींच्या बाहेरील बाळू ओळंब्य़ांत ठेवतात.हा जाडी 
ब स्लोप हो. भिंतीच्या; रेषेच्या काटकोनांत मोन्षावयाची. 

पार्श्वीभती किंवा वुइंगवॉल्स बांधतांना आबटमेंटशी त्यांचा 
१३५ अशांचा कोन करून त्या साधारणतः बांधत्तात, 
मोऱ्या २-३ फूट गाळय़ाच्याच असल्या तर त्यांच्या मुझूय 
भिंतींची जाडी तुमारं २ फूट ठेवतात. ब त्यांच्यावर छावण्या 
पस्तरतात ह्यच्यापेक्षां गाळा मोठा म्हणन्ञ सुमारें ५ फुटांचा 
असल्यास मुष्द्य सिंतीची जारी ३ फूट ठेवून व मच्छाची 
खाडी २ फूट ठेवून त्यावर १ फूट जाडीची कमान वांधतात. 
गाळा १० फूढाचा तसल्यास मिती माझ्यापाशी ३॥. फूट 
ब तळांशी ४ फूट ठेवून कमानीची नाही १। फूट ठेवतात व 
मच्छाची-नाडी २॥ फूट ठेवतात. मोठ्य! पुलांच्या पाश्वेमि- 
त्तोर्ना माथ्याजवळ लाडी १॥ फूट ठेबून भिंतींच्या रेषेच्या 
काटकोनांत बाहेरील बाजूस फुटांस १ इंधर इतका स्लोप 
देऊन भांतील बाजुस फुटांस ९ इंच इतका स्लोप देतात 
बायऱ्या किंवा आफसट सोडून तळापर्यंत रुंदी वाढावेतात. 


गाळा १५ फुटी असश्यास आबटसंट्स माथ्यापाशी 
४॥ फूट रुंद्‌ होऊन मागील बाबूस एक फुटास १ इंच इतका 
स्लोप देतात भाणि कमानी १५ इंच गाडीच्या करतात. 
गाळा २० फुटांचा असल्यास भिंतीची जाडी ५ फूड 
ठेवून कमानी १॥ फूट नाडोच्या ठेवतात, व गाळा ३० 
फुटांचा असल्यास भिंतीची बाही ६ फूट ठेवून कमानीची 
जाडी १ फूट ९ शंच व मधच्छांचा जाडी ४ कूर ठेवतात. 
असे पूल कर्धा कधी दगडांच्या किंबा बिटांच्या आवटमेंट्ल 
बांधून त्यांवर गडेर धाून त्या गहेरांवर ३ इंच जाडीच्या 
सागवानी फळ्या घाळून ब छांकडी कठडा करून हयार 
करतात. अशा! पुलाचा गाळा ५ फुटांचा असल्यालत ब 
रस्त्याची छुंदी १८ फूट असल्यास 3॥५५॥ इंच ह्या मापाचे 
६ गडेर्‌ चाळून त्यावर ५५३ इचांच्या फळ्या घालतात. 
तोच गाळा १० फुटांचा असल्यास १२ फूट लांबा्ची ब 


स्थापत्यरााख 


: > : ळे 
५॥>९॥ इंच ह्या मापाची ६ तुळ्वट घाळून त्यांवर ९>३ 


अद्वरराषट्रीय ज्ञानकोश. (सख ) ४२४ 


( पुलांचे प्रकार 


--.-.३.ओ.,-३--२---३-ऑओ------,--र-ाााचाशकातल्न्न-,>>_*५४५----->>-------३---२>>>>>>>पपलशशशशशशण 


१ फूट इतक्ता स्लोप देऊन जे रस्त्याचे दोन्हीं बाजूचे उतार 


इंच मापाच्या फळ्या घालतात आणि गाळा २० फुटांचा । बांधलेले असतील त्या उत्तारांवर पुराचं पाणी षितकें झ्च 


मापाची सागवानी. ६ तुळवट घालुन त्यांवर १०>९३ .म!पाच्या 
फळ्या घालतात आणि कठडा करण्यास ४> इंचांचे तळ- 
गट घालून ४>४ चें माथ्यावरील अडवट व ४>६३ इंचांचे 
मधोल अडषट आणि खांब ४>४ ते व खांबांचे तीर ३> ब चे 
करतात. जेथ भार नास्ती येणार असेल तेथें प्लेटगडेर वापर- 
तात. अश! प्लेटग्डरांचे गाळ्याच्या एकदशांश् ते एकपंघरांश 
इतकी त्यांची नाडी किंवा उंची ठेवतात, झाणि त्यांची वरील 
किंवा दावांत असक्षेली प्लेटची रुंदी गाळयाच्या एकतिसांश 
ते एकचाळीसांश इतकी ठेवतात. म्हगने गाळा जर चाळीस 
फुटांचा असेल तर एक फूट ते सव्धाकूर रंदोचो प्लेट 
त्याच्या वरील बाजस वापरतात, आणि गढंरांची उची 
खुमार॑ ३। फूट ठेवतात. 

अज्ञा ग्डरांत वापरावयाच्या प्ह्लेटी पाव इंचापक्षां कमी 
जाडीच्या नत्तांव्या. असे गढेर भिंतीवर किवा पुलांच्या 
मच्छावर ९ इंच ते १२ इंच जाडाच्या दगडावर ठेवत!त.आााणि 
त्यांच्यावर भार सारखा यावा म्हणून त्या दगडांचा वरचा 
भाग भमाहून व त्यावर शिज्ञाचा पत्रा ठेवुन त्यावर गडरांचा 
डोके टेकतात. बेब्हां गाळा ५८ फुटांपेक्षांहे जास्ती भत्तेल 
तेब्हां गढ॑रांची टोके बिडाच्या बेठकोवर बसवितात, आणि 
त्यांचे एक टोक उष्णतेने प्रसरण पांबून सरकण्यासाठा त्याच्या 
बिडाच्या बेठकीखाळा विडाच रोलर बसवित!त. व अशा 
रीतीर्ने त्याचे प्रसरण व आंकुचन होण्याने जी हालचाल होते 
तिढा बाव ठेवतात. असे प्लेट गडेर करतांन! त्यांनां त्यांच्या 
गाळ्याच्या १५४८० उपेट देतात. हेत असा की, त्याच्यावर 
भार आणला म्हणजे तो तितका दबल्य!वर लेष्हळमर्ध्ये 
राहतो. उपेट न दिल्यास तितका तो दबलला दिसेल. 
रस्ता नेव्हां कमी महत्त्वाचा असेल तेव्हां नद्यांना व 
ओद्यांनां पूल न बांधतां ओोळ्यांच्या किंवा नद्यांच्या पात्रा 
तच फरशी करतात. अशी फरशी करतांना. रस्त्याच्या 
मध्यरेषेच्या वरच्या! वाजूस ९ फूट अंतरावर ३ पूट 
खोलीची व १॥ फूट रुंदीची कांक्रीटची अथवा दगड. 
चुन्याची भिंत बांघुन व तीच भिंत कांठापर्यंत नेऊन पुराचे 
पाणी चढत असेल तितक्या उंचीपर्यंत निदान २ फर 
स्लोळ ष १॥ फूट रुंद अशी कांक्रोटची अथवा दगड- 
खुन्यारचा करतात. आणि तिच्यापासून १७ फुटांबर म्हणज 
र॒ह्त्यांच्या मध्यरेषेपासून सुमारे १० फुटांवर <फूट खोलीचा 
ब॒ ३ फूट शंदीतता चर खणून तो तळापासुन ५ फूट उंची. 
पर्थेत कांक्रीटनं भरून काढतात आणि त्यावर ३ फूट 
हचीची भ्ाणि २ कूट नाडीची दुगढडचुन्याची अगर धिर 
चुन्याची मित बांधून वेतात ब ओढ्याच्या पात्रांतून बाहेर 
निथाल्यानंतर ह्या भिंतीची जाडी व खोली १॥> २ 
फुटांची ठेबून नदाच्या दोन्ही दरडी कापून व ३० फुटांत 


र 


झसल्यास २३॥ फूट लांबीची मणि ९॥>१५॥ इच ह्या. चढत असेल तेथपर्यंत ह्या १॥>२ फूट 


मापाच्या 
दंगडचुन्याच्या अगर वाटचुन्याच्या भिंती नेऊन पोंचवि- 
तात. आणि नदोच्या पात्रांत किंवा ओढ्याच्या पात्रांत ह्या 
दोन भिंतीमधीळ वाळू व गोटे सर्व काढून टाकून त्यांत दोन 
कूट जाडीचा मोठ्या गोट्यांचा किंवा फुटलेल्या विटांचा थर 
करून त्यावर १ फूट जाडीचा खडीचा थर करून वरून कॅट 


। फिरवून रस्ता तयार करून घेतात. फरशीच्या खालच्या 


बाजूत खड्डा पडुं नये य्हणून ५1० फूट रुंदोच डबराचॅ 
पिचिंग करून घेतात. नर्दांच्या पात्रांतूल रस्ता बाहेर पडला 
म्हणजञे दोन्ही बाजूंच्या १॥>%२ कूट भागाच्या मिंतीच्या 
मधला १८ फूट रुंदीचा भाग उकरून काढून तळाशी 
फूट मोठे गोटे किंबा विटांचे रोडे घालून त्यांवर * श्व 
खडी घालून रस्ता तयार करतात. 
पुलाच्यापार्यातीळपाणीसंचण्याचे पै प” 
बेव्हां पुलाच्या पायांत पाणी लागते तेव्हां ते. काढ” 
ण्यास कोणत्या तरी उच्छोषक पैपांची अथवा लळोच्चाल$ 
यंत्राची जरूर पडते. जेर्थे २० फुटांपेक्षा नाहती उंचीपर्यंत 
पाणी उचलार्वे लागत नाहो. अशा ठिकाणी हातपेपचा शा! 
२५ फुटापर्यंत कद्रत्यागी ( संट्रीक्यूगळ ) बंबाचा उपयॉर 
करतात. ह्या पैपानीं पाणी खेचतांना उच्छाषण नलिकेच्या 
खालच्या तोंडाला बाळी बसवितात. ती. अशासाठी १ 
उच्छोषणनलीकंत ( सेक्शन पाडूप ) पार्न, काढ्या 
बारीक खडे किंवा रेती खचली नाऊं नये. हो उच्छोषण” 
नलिका जितकी आंखूड करवेल तितकी करावा. तिच्यात 
वांक बहुधां नसावे, ब ती पंपापासून, ज्यांतून वाणी खेचा. 
वयाचे त्या चराच्या अथवा खड्याच्या तळापासून ठ्मा 
रेफूट उंचीवर राहाल अशा बेताने थोडा उतरतां ढाळ देऊ 
बसवावी. आणि ह्या नलिकत पाण्याची गाते दर सेकदात 
९ फुटांवेक्षां नासती नसावी, भाणि त्या नळाच्या खाहछच्या 
टोंकांशी बसाविलेल्या जाळोच्या भोकांचं एकंदर क्षेत्रफळ 
नळीच्या वतुळाच्या क्षेत्रफळाच्या निदान दुप्पट त्री 
अतल पाहिने. आणि भशा नाळोच्या वरच्या बाजूस > 
व्हॉळ्हू बस्ताविला पाहिज. संट्रीफ्यूगळ ( कृद्रोत्सारी ) 
वापरण असेल तर तशा ६ इंच पंपाला ६ हेसिंपावर शॉ 
छागते, आणि तेवढ्याने द्र मिनिटास ७०० श्या, 
पाणी काढतां येत. आणि ७ इंचो पेपास &€ हासे पावर 
९२«ग्यालन पाणी निघत ब ८ इंची पेपास १० हॉसे पॉवर 
ऐंनिन लागतं,आणि त्याने द्र मिनिटास ११००श्यांकन व्य 
खेचतां येत.पलसामेटर नांवाच्या उच्चाछक पंपाने बाटेल 0१ 
पाणी नुलत्या वाफेच्या दाःञाने काढतां येते. आणि अ 
पॅप झहोणत्याहि अडचणींच्या ठिझाणी नुसत्या सांखळी च्या 
आधारावर ळोचत सोडताह. ञाणि त्याला भमिनीषर 
हषश्या बॉयळरमधून बाफेची नळी घालून त्या पँपांत वा 


( पुढां प्रकार ) 


तोडतां भेते. म्टृणन पायाच्या कामी द्वा पंप फार उपयांया 

उतो.ज्या ठिकाणी पाणी फार उंचीपर्यंत चढवावयाच नसल 
आणि पाण्याचा प्रवाह मोठा अक्षळ अशा 
संट्रोफ्यगल पप मोठ! तोडूचा असतो. नदी मोठी असून 
जोंतन पाणी झिरपत आहे, अशा रेतांच्या पायातून पाणी 


खचून काढूने पाय भरण फार खचाच असते. आञ£ःण हा 


महाराष्ट्रीय शानकौर. ( सं ) ४२५ 


32): 222००० णणप्यणीणीणणणणणणणीणणणणणणणणणणणणणणणणीणीणणणणणणणणच््ता --*पपपपपपापीणयीणणणणणणणणणणपणण१ण१1१1णणणणणणणणणणपणणणणणणणणणणणणणण--ा 


स्थापत्यल्ास्त्र 


। याचा अजमास काढावा लागतो, व इतर्के पाणी त्याचा. वेग 


: फार न वाढतां पुलाखालून नाई इतक्या बाह्ती 
ठिकाणी ' 


खघे एकंदर खंबीच्या एकदशांश ते एकपंचमाश पर्यंताहू । 


येतो. आगि एवढ्या खरचोत ६ ते.२४ फूडपर्यंत खोलीचा 


एकशतांश ते एकषोडशांश येता. आणि तेवढ्यांत २0 त 
१४ फट खोलीपर्यंत पाया घालतां येतो 

पु ळोचे प्रका र.-ापुलांचे अनेक प्रकार असतात. जरस 
कायमचे म्हणने दगडाचे, लोखंडाचे कवा विटांचे व दुधरे 
जुजवो कामापुरते लांकडांचे अथवा दोरांच, व काहव! ठिकाणी 
होड्यांवरून लांकडाचे तराफे बांधून त्यावरून गाड्या वगेरे 
ज्ञाण्याची सोय केळेडी अपतते ते. लट्ठान हहांन नाल्यावेरून 
लांकडी पळ कधी कधी कायमच बांधलेले असतात, पण 
वस्तुतः त्यांनां क!यमचे म्हणतां यत नाह! कारण त्याची 
लांकर्डे सडल्यानें किंवा कुजऱ््यान ते पूल २५॥३० वर्षानी 
नर्षांन बांधावे लागतात. कोणताहि पूल बांधाबय़ाच म्हणज 
पुढील तीन गोष्टींचा विचार करावा लागतो. (१) पूल 
बांध;वयाची जागा मुक्रर करणें. (२) त्याला पाणी जाण्याला 
वाव किती ठेवावयाचा म्हणे कोणत्या गाळयाच किती 
डचांच्या व किती कमानी कराबयाच्या. (३ ) तो काणत्या 


प्रकारचा म्हणने कमानीचा 16$वा लोखडी फॅच्यांचा व 
कोणत्या प्रकारच्या स्तभांचा ब बांधणीचा. आता ता कोठे । 
बांधावयाचा 


बांधावयाचा हें ठरवितांना ज्या रस्त्यावर ता 
अतेल तो रस्ठा फारस्षता बदळाव 


त्या बागी स्तंभांचा १1र्‍या 
प्रकारची मजबत अमीन पाहिजे. पूल बांधतांना पुलाची छांबी 


फार वाढू नय्रे किंवा फार माठ भर करावयास लागूं नयं 


1 लागतां कामा नये. खराज | 
घालावयास खडक किंवा अशाच | 

| नद्यांवर लोखंडी किंवा पोलादी केच्यांचेच पूल बांधतात. 
: कारण अश्या फेच्यांचा गाळा शभर फूट (साबरमती), १८० 


अशा प्रकारच्य़ा दोन्ही बाजूच्या दरडी उंच अ नंदी्य़ा 
पायाची रुंदी कमो अशी जागा असावा, नो! तुर हुळेल. 
ठिकाणी | 


पहार बाढतो. ज्या ठिकाणी पूळ बांधावयाचा त्या 


पा्यासाठा खडरळ 


स्तभांच्या ब आतिम वरित्रामत्ताच्या 
थोडक्याच खोलीवर लागत असल्यास पुष्कळ खच वाचत, 
धण नर 
असेळ तर, आणि नदौच्या प्रवाहाचा वेग फार स््रसल 
तर्‌ पाया तोस तीस, चाळीस चाळीस फूट व कध क! 
महानद्या ज्या ठिकाणी, सपघुद्रास मिळतात, 
७०॥८« फूट खोलप्यंत:पाया न्याबा लागतां 

ज्या ठिकाणी महापुराच्या वेळीं पाणी:कित्येक नंलपयत 
फेळावते अशा ठिकाणी पूल बांधणे! झाल्यास अशा मंहा- 
पुराच्या वेळी द्र सेकंदाला किती 


नदीच्या पात्रांत पुष्कळ खालापयत रेतीचे | 
, पळ बांधावयाचे भसळे म्हणने मात्र दगडांचे 


: विटांचे स्तंभ व कमानो 


छमानी 
ठेवाब्या लागतात. नाहींतर पाण्यास नाण्याला पुरता वाब 
न पिळाल्याकारणार्ने वेग अतिशय वाढूत स्तैभांच्या 
पायाला नुकत्तान;लागण्याचा संभव असतो. छारण ञस्त 
झढळन आळे आहे.का, महानद्यांतत २५ फूट खोलीछा 
सुद्धां विटांचे अथवा कलांचे तुकड पाघ्रांतील रेतांत सांपड- 
तात. यावरून अस सिद्ध होत का, मद्दापुरांत २५ फूट खांला- 


पाया घालतां भेतो. लहान पृ किंवा नाले बांधतांना पार्या" । पर्थतची रेती हलत च पुढ ढकळली लात असली पाहजे. 


तून पाणी काढून टाकण्याचा खचे कामाच्या एकंद्र खचाच्या 
। त्या ठिकाणी महाप्राच्या वेळी दोन्ही कांठावर छांबपर्येत पाणी 


श्या ठिकाणीं नदौर्च पात्र अतिशय रुंद व सपाट अरससतं 


पसरते. अशा ठिकाणी पल,नदींचा भेथ खोळ भाग झआाहं त्या 
डिकाणी बांधावा लागतो ब दोन्ही बा्जंनां मातीचा भराव 
घालन रस्ता करावा लागतो. अथात ह्या भरावाचा माथा 
मह्ापुरांताल पाण्याच्या पृष्ठभागापंक्षा [नदान ६6 १« 
कट उंच असावा लागतो. ह्या दोन्ही बाजूच्या भरावास 
घक्का डाग नये ष्हणन नदौचा भवाह पुलाच्या कमानी- 
तनच सरळ निघन जाहल अशा प्रकारची व्यवस्था कराबी 
लागते. ही ब्यवस्थ| म्हटली म्हणजे नदोचा आघ पुलाच्या 
काटकोनांतच सरळ रेषेंत वार्हाल अश्या रौताने निदान अर्थ्या- 
मेलापर्यंत तरी लांकढांचे दुहेरी सोट ठोकून ते:एकमेकांनां 
लांकडाच्या वाशांनां जोडून व त्यांमधील भागा भरून 
काढून केलेळे नियंत्रक बांध करावे लागतात हे बांध 
दोन्ही कांठाशी १५ त २० अशांचा कान करून नदी बाहाते 
त्या दिशेला करतात. म्हृणजे त्यांच्यायांगाने ह्या नियंत्रक 
बांधाच्या वरच्या व खालच्या बाळूला तिथ्पट व पांचपढ 
अंतरापर्यंत रेती व गाळ बसन कांठाकडील भाग ख्चब 
मजबत होतो, ब नदीच्या सध्याकडचा भाग खोल हाऊन 
पाणी पुलाच्या वाटकोनांत वाहू लागते 

&शश प्रकारच्या पात्रांत सत्रेत्न रेती असणाऱ्या मोठ्या 


फूट ( नमदा ), २५० फूट ( सिंधू ) किंग या।ेक्षांहि 
बाटेळ तेवढा मोठा करतां येतो. गाळे मोठाळे असले हणजे 
स्तंभ थोडे लागतात, व अश! नद्यांच्या पात्रांतून स्तंभ 


| करणें व त्यांचा पाया ३० पासून ८० फूट खोलीपर्यंत नेणे 


अशा [ठकाण 


फट पाणी वाह!त असल , 


हृ फार खर्चाचे काम असतें. म्हणुन अले स्तॅभ नझितके 
कमी उभ!राबे लागतील तितके चांगळे. लहान नशद्यांबरून 
किंबा 
करता येतात. छारण अशा 
ठिकाणी फार खोल न क्षातां पाया काठण ए&छूवा मजबत 
लागतो व कामहि एक किंबा दोन वषात ( पाबसाळय़ाखरी- 
जच्या महिन्यांत ) होऊं शकते. मोठ्या नदीच्या बाषतात 
मात्र अस होऊं शकत नाहो. कारण कम्नानीच्या पुलाला 
स्तेभ जास्ती ढागतात व त्यासुळे पाश्रांतीलह पाणी 


 ब्यापस्यध्यांख 


वाहाण्याची जागा कमी होते. पाया बांघण्यास खचे जास्ती 
लागंतो, व कमानी बांधण्याच्या वेळीं त्यांनां आधार म्हणून 
बो,लांकडाचा 
साळ्यांत काढतां येत नाहं. म्हणून मोठ्या 
नाचे पूळ बांघर्णे अशक्य असतं. 
पाणी जाण्यासबाबठेवण्याचीपद्ध ति.-नातां 
पाणी जाण्याला बाव किती. ठेवादयाचा हृ ठरविण्यास पुलाच्या 
लागी म्रह्मापुराच्या बेळो दूर स्वेकंदाला : किती 
वाहोल ह काढळं पाहजे. ज्या ठिकाणी नदोचे दोन्हा 
कांढ उंच अततोत, व त्या कांठांवर पाणी कधाहि चढत 
नाही...तेथें नदीच्या पात्राचा या,.कांठापासून .त्या कांठापर्यंत 
छेद थ्योवा व त्यावर ,पुरारचे पाणी किती उंचीपर्यंत चढते, 
ह्याबद्दल पुरी छात्नौ करून घेऊन ती रेषा त्या हेदावर दाख 
बाबी. अर्थात दोन्ही बाजूंच्या पुरांत चढलेल्या, पाण्याचे बिंबू 
एका- लेव्हळमध्ये असले, 'पाहिनेत, ह्या रेषेच्या * खालचा 
नदोच्या पात्राचा: भाग म्हणलेच पुराच्या वेळच्या वाहुत्या 


नदोवर: कमा- 


पाण्याचा छद हाय.ता छद. [कंत चारत फूट जाहू हृ मापन | 


काढता यतं,व पुराच्या वेळां पाणी काय वेगाने घांवेल ह्याचा 
अदानन काढावयास पुलाच्या ; वरच्या बांजसं एंक मेलव 


पुलाच्या खाळच्या बाजूस एक मेल असेच छेद घेऊन:महा- 
पुराच्या वेळी पाणी किती उंच चढतं हे त्यां छेदावर;दाखवा- . 
वयाचं; आण ह:तिन्ही छेद लेव्हळ घेऊन एकमकांस नोडा|- । 


वयाचे;.म्हणन्ञे; ह्या दोन मैळांत पुराच्या पाण्याचे लेब्हूळ 
किती कमी" झाळ हे कळेल, व त्यावरून दोन मैलांत अमुक 
फूट पुराच्या पाण्याच्या पृष्ठभागाचा ढाळ आहे.ह::समजेळ 
द्या,ढोळांवरून ३ ठाहयात्या . पाण्याच्या: संरोलरी खोलींबरून 


भ्हा त्रीय झानस्ोंड). (सख) ९२९८ 


सांगाडा तयार करावा लागतो, तोहि पाव- 


, फुटाचा अलल्यात मोठमोठाले गोटे वाह लागता 
६नफूट पाणी 


१! 


( पुलांचे प्रकार ) 
वेगापेक्षा कसी असतो. पृष्ठभागचा पाण्याचा तेग अर चार 
फूट भसेल तर तळच्या पाण्याचा वेग ३ फूट असतो; पृप्र- 
भागाच्या पाण्याचा वेब ८फूट असला तर तळाच्या दाण्याचा 
वेंग ६॥ फूट असतो. हा. तळचा वेंग सेकंदास ३ इंचाचा 
असल तर माळ ।कवा माता वाहू डाग. वेग १फुटाचा अस- 
ल्यास सरातरी हृरभऱ्याथवढे वाळूचे खडे वाहू ळागतात, २ 
६ फुटांचा 
अलेल्यास थराधराचा खडक शि लागतो च हाच चेंग दर 
संळदाल १० फुटांचा असल्यास काठेण खडक!हि झिजवयास 
लःगतो. पूल बांधल्यामुळे पा0 चढेल किंवा फुगेळ इं पुफील 
सूत्रान काढतां येत. समजा का. 'उ? फुर इतक पाणी चढ 

आणिक्ष चारस फट इतक पल बांधावयाच्या पृर्वार्चे पुराच्या 
वेळच्या पाण्याच्या छंदाचे क्षेत्रफळ आहे, व 'प' चोरस फूट 


शतकी पूल बांघर्य़ानतर'ची पाण्याला जाण्याला वाट आह. ईई 


कत्रफळ काढताना पूवाच जे पाण्याच लव्हर होतं तच घरा 
चें, फुगळेल्या पाण्याचे मात्र घरावयाचे नाही व एक 
सेळृदाला'ग'फूट इतका पूल बांबाबयाच्या पूर्वीच्या पाण्याचा 


| वेग असला तर 


पुराचे पाणी किती वेगानें घांवेळ हे काढतां.येतें. पूल बांधळा 


म्हणन नदाच्या पात्रांचा बरांच भाग! पुळाचे स्तभ व 


बोजंच्या मिंती यांनी व्यापळा जाता,ब त्यासुळ.पल बांधा- । 


बयाच्या. अगोदरच्यापेक्षां पूल.बांधल्यानंतर पाणी बाण्याचा 
मार्ग काह प्रत्राणान कमी होतो, व॑ ह्यांच्या न्यंसतत प्रमा- 
णात वुराच्या पाण्या: | वेग बाढतो. ह्याकरितां गाळे इतक 
जाह्ता ठवावे लागता का, हा वाढलेला. वेग दुर संददाला 
पांच किंबा सहा फुटांपक्षां जास्त होऊं नये 

यापक्षा आात्ती देग ह्ञाल्यास.स्तंभांच्या पार्यांनां नुकसान 
ढागण्य़ाचा तंभब अलतो. सांभांचा पाया 


आ वजा्््ामून्यवाचाकायाय 


झ्ाश्यापुळ पाण्याचे भोंबरे बनत असले म्हणबे २५ फट 
खाळोप्रयताहि रेती हळते व पुढे सरक ळागते अस आंढंळते 


1 


(2-५ ष)-र्‍] 
743५ (द) -) ६६ सत्र 


1” 
फुगेळ त॑ दाखवील. उदाहरणाथे समथा कॉ? 


! 


पाणी दिता 

नदीची रुंदी पूळ बांधावयाच्या पूर्वी ९०० फूट व सरासरी 

खोळी .« फूट आहे, व पूल बांधल्यानंतर पाणी जाण्याचा 
«4 


गे २२५ फूट असळ। ब दोनहि वेळां खोळी सारखीच 


घेतली 4 पूल बांधण्याच्या पूर्वीचा पुराचा वेंग दर सेकदास . 


३॥फूट क्षसळा तर पूल बांधल्यावर पुलाच्या रच्या बाजूला 
1णीं सुम!२ ३'९ फूट फुगेळ अथवा चलळेऴ कारण 


। २.५>३'५ | | (6००८ ३८८५ 
२२५८ 


१७ व्ट्म 
फूट होतं. .या: फुगलेल्या पाण्याच्या पृष्ठापथेत कमानीवूर्त 
वाह्मणाऱ्या पाण्याची उंची घरून कमानीच्या एकद 
लांबीला या उंचीने गुणिलं म्हणजे पुलाखालून बाहणा्या 
पाण्याचें,क्षेत्रफळ झाळे,१ पराच्या वेळी दर तेऊदाला भरम 
घनफूट पाणी वाहात असत काढनत्या संख्येळा या क्षेत्रफळ 
भागिले म्हणले पुलाखाळून जाणाऱ्या पाण्याचा वेग निर्घती/ 


(4 
. ह्वा वेग सेकंदाला ५६ फुटांपेक्षा नस्ती होत असला त | 


पुलाच गाळे [कव। त्यांची,:सड्या बाढवावी लागते. म््ा 
रीतोर्ने पुलाचे गाळे ठरल्यानंतर पूल बांधण्याच्या योग 
फुगणाऱ्या पाण्याच्या लेब्हलपेक्षां निदान एक फूट १ 
उंचीपर्यंत त्तंभ बांधून नंतर कमानी कराव्या. नर्षी€€ 
दरडी उंच असल्यास कमानी जास्त उंचीवरून सुरू कर 
यास मिळाल्या तर जास्तच चांगलें. लहान पल वरी 


यांतून पाणी नाण्याला वाव किता ठेविली पाहिजे ई ८९ 


ण्यात किती एकरांवरून किंधा किती चौरस गेलांबरून पी 
येते हे पहावें ब.नेतर डिंकेनच्या सूत्राप्रमाणे लेकदास 


1 


रि 


( पुलांचे प्रकार ) 


महाःरात्रीय क्षानकोषठ. (स ) ४२७ 


व्थापस्यरत्तंस्त्र 


__________>_>_>>>>>>>>_>__>__>_े, 2...“ "प"ॅकसशिशशिॅसॅॅलॅॅॅॅपॉसॉलसॅलिललिशशशलॅरिा 


घनफट पाणी त्या ठिकाणाहून ज्ञा हें काढाव आणे इतक 
पाणी सेकंदास ५ फुटां्या वेगाने जाण्याला किता चरस 
फुटांचा माग लागेल हे काढावे ब पुराच्या बेळची खाली 
कितो फट असते हं पाहुन फितो फुटांचे किती गाळे लागताल 
हें काढावे. केनचे सन्नः-'म? चौरस मैल एवढ्या क्षेत्रावरूत 
जर पाणी वाहन येत अत्तेळ आगे 'घ' घनफूट एका संकदास 
प्राच्या वेळी वाहन जात असेल तर घ> ८२५५ ५१/ म 
समजा “ म! हा ४० एकर आहे, तर * घ हा दर सेक- 
दास १०३ घनफट होईळ. म्हणज ४० एकरावरून २॥ ईच 
पाऊस पडला असतां व तितकोहटे पाणी वाहून गेल असतां 
नितके घनफट पाणी येट्रेल तितर्केच झाल. ' म॒जर एक 
चौरस मैल असेल तर ८२५ घनफूट म्हणज सुमारे १। इंच 
पावसाइतके. 'म' १६ चोरस संल असल्वासे घ ६६०० घन. 
फट म्हृणजे इंच पावसाइतक व "म ? १०९ चोरस मेल 
असल्यास '  ? हा २६४०० घनफूट होईल. म्हणजे सुमार 
१). इूच पावसाइतक 


पलबांधण्याचाप्रका र.-ाआतां पूल कशा प्रका- 
रचा बांधावयाचा ह, कोणत्या प्रकारचं सामान ल्हृणज बगड 
बिटा, चुना वगेरे मिळतात व किती पता खच कराषयाचा 
नदीच तळ कोणत्या प्रकारचा आहे यांवर भवलंबुन राहत 
ज्या वेळेला रेतीत पाया खोदावयाचा अततो त्या वेळी पायाच 
खोद।ण करोत असतांना बाजची रेती ढांशकू नये म्हणून 
फळ्यांची भिंत चोद्दोंकडून करतात.ह्या भितीच्य़ा फळ्य। किंव 
बहार्छ अडीच इंचापासून १० इंच जाडीची व नितकां जास्ती 
रुंदीची मिळतील तितक्या रंदोर्ची असतात च त्यांची 
खालचा टॉरके कुऱ्हाडीसारखी घडून निमुळता करतात, व 
ती पुष्कळ खोलीपर्यंत ठोंकावयाची असल्यास त्यांच्या निमु- 
ळत्या भागापुरते लोखंडी पत्ने जडतात व ती एकमेकापासून 
सुन जाऊं नयेत किंव त्यांच्यामध्य सांध किंवा फट पडू नये 
म्हूणन प्रत्येक फळीच्या एका बाजूला तिकोनी खोबण व 
ढसरी बाज खोबणींत बरोबर बत्तेल अशो घडतात 


ज्या नद्यांतून फार खोलीपर्यंत रेतांच असते अशा पात्रांत 
भिढाचे 4- या आळूर्तांचे सोट किंत्रा पोकळ चोरस किंबा 
वाटोळे नळ लांकडी खुटाप्रमाणंच ठाकतात. हुं बिडाच सोट 
रक्रिंवा नळ ठोकतांन। ते घणाच्या आघातानं फुदं नयेत 
म्हणन फार खब(दारी घ्याची लागते, व ह्याकरलां ते ठोक- 
तांन| त्यांच्या माथ्यावर लांकडी ठोकळे तर ठेवत!तच परंतु 
शिवाय त्यावर घण पडाबयाचा तोहि चार किंबा पांच फूट 
उचोपेक्षां जास्ती उंचीवरून टाकीत नाहींत. हे बिडाचे 
नळ किंवा सोट खाऱ्या पाण्यांत वापरतां येत नाहांत कारण 
क्षाराच्या योगानें त्यांचा पृष्ठभाग चांकू्न कापतां येहेळ इतका 
मऊ होतो. कधी कां आगगाडीचे रूळ एकमेकाला जोडन 


त्यांचे चोरस किंवा पेलृदार सोट तयार करून ज्ञामिनींत एक- 


व ली ५ कूट अतर|बर डोकतात. व त्यांच्यावर 
१ 


पुाच रूळ एकमेकांस जोडून स्तंभ करून दहा बारा 
फूर गाळ्यापर्यंतचे, बैळगाड्या जावयालोणे पूळ बनवितात. 
याखेरीज दुसऱ्या प्रकारचोहे लोखंडी सोड कधीं कधी 
वापरतात. अशा सोटांनां खाळच्या बालूळा त्या सोटांच्या 
व्यासापेक्षांहि मोठ्या व्यासाचा स्क्रू बसविलेला असतो. ब 
हे सोट उजबीकडून डार्वाकडें फिरावेल्याने स्क्रू व त्याथ्यावरो- 
बर सोट जामिनींत उतरतो व अश्या रीतीर्ने कठिण लमीन 
गेतोपर्थंत असे स्क्र बतवन सोट लामिनींत उतराषितां 
येतात. हा स्क्रू बहुतकरून बिडाचाच बनविलेला असतो. ब 
सोंट फिरवन तो स्क॒ जामिर्नांत बसबाबयाचा असश्याकार- 
णार्ने सोट लांकड!चा किंवा बिडाचा, पोष्ळ नछासारखा 
असल्यांस वाटोळाच असावा लागते, व तळाच्या स्कूचा 
म्हणज मळसुत्राचा बहुतकरून एकच आटा असतो. ह्या 
आट्ाच्या योगानेंच सोट खाली खालीं डतरत ब्षातो. ह्या 
ल्कृच्या आट्याचा व्यास, मधल्या सोटाचा 'लितका व्याख 
असेल त्याच्य! दप्पटीपासन आठपटीपर्यंत असतो, व एक 
झाट्यापास्तून दुसऱ्या आट्यापर्यंतरचे अंतर त्याच्या निमपठ 
किंवा पावपट असते. बी. बी. सौ. आयू. रेल्वेच्या जुन्या 
पुलांचे सोट अशा रोतोनें बसविले होते. त्यांच्या तळचा 
स्क्र साडेचार फूट ब्यासाचा असे. व ते फिरविण्याला त्यां 
सोटाच्या माथध्याळा चाळीस चाळीस फूट लोर्बाचे, चार दिशेला 
चार दांडे जोडून व त्या प्रत्येक दांडयाला आठ आठ बेळ 
ळाबन ते सोट फिरवीत असत. च अशा रीतांने नुलराध 
सारख्या खडक नसलेल्या जाभेनींत २० पासून ४५ फूट खोला. 
पर्यंत असे स्क्र व लोट उतरावेलेले आहेत. व त्यांवर लोखडी 
नळाचे स्वीभ उभे करून त्यावरून रेल्वेच पूल केळ आहेत. 
पुलांचे पाये . जेव्हां फार खोल न्यावे लागतात त्यावेळी 
सोन्या ब्यासाचे म्हृणजे ५ पासत १५ फूट पर्यंत व्यासाचे 
विडाचे नळ तीसपासन ८० फूटपर्यंतहि खोल उतरवितात, 
ते पुलाच्या कैच्या बहावयाच्या सपाटीप पेत चढर्वात नेल्या- 
वर कांक्मीटन भरून काढत. भडोचबवळील नमंदेच्या 
पुळाच्या जमिनींत उतरविलेळे पायाचे बिडाचे नळ किंवा 
पैचपात्र १४ फर व्यासाचे आहेत. व ते ७० फूट नमिनींत 
उतरबिलेले आहेत व त्यांचा जमिनीवरचा केचीपयतचा 
भाग १० फूट ञ्याताचा '1हे. एकमेकास लोखंडी बहालां्नी 
बोडलेले होन नळ मिळन पुलाचा एक एक स्तंभ (पियर) 
होतो व स्तक्षापासन उतभापयतच अतर म्हणज पुलाच्या 
कैच्यांचा गाळा १८० फुटांचा आहे, असे एकंदर २५ णाळे 
माहेत. थमदाबाद येथील सांबरमतीच्यां पुलाची बिडाची 
पंचपार्त्रे ६ फट व्यासाची आहेत, ता ३५ फूट खाला- 
पर्यत वाळत उतरबन खाली प्राण साती लागेतोपर्यंत: 


' नेलेला आहेत. व सिमेंट कांकीटन भरून वाळवंटाच्या सपाटी 
' पयंत आप्रानंतर 


त्या नळाचा व्यास ५ फूट कडून 
'ेच्याच्य! तळापर्यंत चढवीत नेळेले आहेत. ह्या पुलाचा 
प्रत्येक गाळा १० फुटांचा आहे, व असे १४ गाळे आहेत. 


₹्थांपंत्यशाळर शोद्रयोतोत . ......._. वा ह कल्क ता जा 


नर्मदेच्या पुलाच्या स्तंभाची पंचपात्र सहा सहा तुकड्यांची 
खनबिळेली आहेत. प्रत्येक तुकडथाच्या चारा कडांना 
पाळ असते, त्य! पाळींतून बोल्ट घाळून ती अवळचप्रा तुक- 
डथाच्या पाळीला पक्की करतात, व अश्या रीतोनं त्यांचा 
पंचपात्रे बनजितात. एक पंचपात्र दुसऱ्या पंचपात्रावर 
ठेवून कोडण्यासाठॉइे तशाच प्रकारच्या पाळींतून बोश्ट 
जालतात, व अशा रीतीनं वाटेल तितक्ष्या उंचीचे पंचपात्र 
तयार करतां येते. या पंचपात्रांची जाडी एक इंचापासून 
दीड शचापर्यंत असते व त्यांनां बाहेरच्या बाजूला सांधा 
नसश्याकारणानें ती. खाडा उतरविण्याहा अडचण पडत 
माह. ह्या पेचपात्रांची खालची घार विंधण्यासतारखी निमु- 
ळतो केलळी असते व त्यामुळे त्यांच्या माथ्याबर पुष्कळ 
भार घातला व आंतील रेती व माती काहून घेतली म्हणजे 
ती खालीं उतरत जातात. अश! प्रकारची पंचपार्त्ने उतर- 
विण्याचे दोन प्रकार आहेत; पेका पहिल्या प्रकारांत पंच- 
पात्रांचे सवे सांधे, त्यांत हवा न जाईल अस्ते करतात. 


अले सांधे करण्यासाठी त्या सांध्यामध्ये रबराची रंद पट्टी 


बसवित त व नंतर पंचपात्राचे वेगवेगळे भाग सांधणारे बोल्ट 
घड्ड करतात अथवा ते सांधे लोखंड नोडावयाच्या लुक- 
णाने भरून काढतात, व नेतर सांध्याचे बोल्ट घट्ट कर- 
तात. ह॑छकण म्हणजे १००० भांग लोहपिष्ट, १० भाग 
नवसागर, दोन भाग गंधकाची पूड व यांत नवसागर 
विरून जाईल इतक पाणो घाळून या सचे वस्तूंचे मिश्रण 
करून त्याचा गोळा बनवित!त घ नंतर त्याचा उपयोग सांधे 
: भरण्याकडे करतात. अते सवे सांधे पक्के केल्यानंतर त्या 
पंचपात्राला अशाच रातीन हवा न जाण्याजोगें झांकण बस- 
वितात व नंतर त्या पेचपात्रांतीळ हवा वाताकषषेक यंत्राच्या 
योगाने बाहेर काढतात व अशा रता पंचपात्रांतील 
भांतळा सवे भाग निर्वात झाला म्हणज. बाहेरील हृभेच्या 
दाबार्ने तें पंचपात्न तळच्या मातांत किं रेतीत घुतत जातं. 
पॅचपात्र जर पूर्ण निवांत झाले तर बाहेरच्या हवेचा दाब 
पैचपात्राच्या पृष्ठभागावर दर चोरत इंचावर सुमार॑ १५ पोंड 
म्हण्न दर चोरस्त फुटास धुमारे एक टन पडत असल्या- 
मुळ त्या दाबानेंच त॑ मातांत उतरते. हे पचपात्र जर १० 
फूट ब्यासाचं अहेळ तर त्यावर हुवेहा दाब: सुमार ७५ टन 
भशतो, ब त्याच्य. आंतळी पोकळी निर्वात केळी तर 
त्याबर ७५ रनांचे ओझ ठेवंल्याप्रमार्णे कार्य घडते व अज्ञा 
रीतीने त्या पंचपात्रावर बाहेरून जास्त ओोझें न घालतांहि 
इृष्टकार्य साधते. ज्या जमिनींत झाडाच्या मुळ्या लांकड]चे 
तुकढे किंवा हगेठाळे दगड वगेरे पेचपात्राला हवेच्या भाराने 
खाळीं जमिनीत उत्तरण्याळा अडथळा करणारे पदार्थ सांप- 
डत नसतीळ अशा ठिकाणी ही शीत उपयोगांत आणतां येते 
ब ज्या ठिकाणी अते पदार्थ आढळतात व जे आंत मनुष्य 
गेश्यावाचून तोडून किंबा फोडून काढतां येत नाहोत & ज्ञा 
डिकार्ण पंचपा्रें. निर्वात करून उतरविण्याची रीत ळ्लागृ 


महाराष्ट्रीय शानकोश. ( ख ) ४२९८ 


( पुलांचे प्रकार ) 


करतां येत नाहा; अश्या ठिकाणी दाबलेल्या दववेच्या साह!- 
ब्यानच काज करावे लागत. दावलेल्य़ा हवेच्या साहाड्यान 
काम करतांनाहि वरच्या रोतीप्रमाणंच सवे पंचपात्रव 
त्यांचे झांकण भांतांल दाषलेळी हवा बाहेर न येल 
इतके एकजीव करावे लागतात. व त्या पंचपात्रांते 
उतरावयासाठा हवेचा दाब कमीजास्ती कराबयास यावया" 
नोग एक पंचपात्र त्या पायाच्या पंचपाश्रावर बतवि- 
तात, व नैतर हवा दाबण्याच्या यंत्राने त्या पंचपाश्रांतील 
हवा दाबतात व अश्रा रीतीने दर चौरस इंचाला 
१५ पोंडाइतका बाहेरील हवेपेक्षा पंचपात्रांतील हवेचा दाव 
बास्त असेळ तर ३४ फूट खोलोपर्यंतच पाणी आंताळ 
हवेच्या दाबाने बाहेर फॅकळें आईळ. असे करण्यासाठी 
त्या पैचपात्ञांत एक नळ बत्तवितात. त्या नळाचे एढ 
तोंड पेचपान्राच्या तळाजवळ व दुसरं पंचपात्रांतून बाहर 
काहून ज्ञामिवीवर ते पाणी पडेल अश! रीतानें बसविलेले 
असतें. ह्या नळांतून पंचपाच्रांतीळ ३०1३२ फूट खोलीपर्यंतच 
राढ पाणी हवेच्या दाबाने नोरानें फेक जाते, ह्यापेक्ष 
जास्त खोलीपर्थंतर्चे पाणी काढून टाकर्णे असेल तर हवेचा 
दाब वाढविला पाहिजे. ८०९० फूट खोळीपर्यंत पैचपात्र 
उतरविर्ण असेल तर दर चौरस इंचास ४५ पोंड दाव 
पुरा होतो. अश्या प्रकारच्या दाबलेल्या हवेच्या पँचपा त्रात 
मलुष्यांनां सोडून त्यांच्याकडून पंचपात्रांत डकरण्याच 
किंवा त्या पेचपात्रास खाली सरकण्यास अडचण करणा 

लांकडाचे तुकढे कापून काढावपाचें किंबा मोठे दगड. लागले 
भक्षल्वास फोडून काढावयाचे काम करतां येते. अशा दार्वांत 
दोन तान तासांपेक्षा जास्ती काम करतां येत नाही. या 

अशा कामाला म्हणज्ञे पंचपात्र उतरविण्याळा फार र 

लागतो व ख्चोहे फार येतो. अश्या दाबलेल्या हवेच्या १८ 
पात्रांत उतरावयाच््या वेळी वरच्या पेचपाच्रांतील हवा” 

मनुष्य उतरण्याच्या वेळेस भोऊळ्या हवेच्या दाबाइतकीच 
असते ती-मनुष्य तिच्यांत उञउरल्याबरोबर वरील झांकण 
बंद करून आंतोळ हवेचा दाशू हळू हळू वाढवितात. त 
दाब खाळच्या म्हणजे थोरल्या पॅवपान्रांतील हवेच्या नी 
इतका झाला म्हणजे भनुष्याला खाळच्या पंचपात्रांत कॉम 
करण्यासाठी उतरवितात. ह्याच्या उलट क्रिया मजुष्य बा 
काढावयाच्या वेळी करत[त म्हूग« तो वरच्या पंचपात्रात 

चेहून आल्याबरोबर खालच्या पंचपात्राचा दरवाजा बदृ 
करून घेतात व सग वरील पंचपात्रांतीळ हवेचा दाब र्ट 
हळू कमी करतात. तो दाब बाहेरील हवेच्या इतका झाला, 
म्हण्ञे त्याला बाहेर काढतात. पेचपान्रांतील हवा श्वातो” 
च्छूवासाच्या योगाने खराव होते सबब ती हळू हळू बार्दैर 
सोडतात व नवीन हवा पैपाच्या योगाने आंत भरतात १ 
अशा रीतीने आंतील हवेचा दाब कायम राखतात. अर्शी 
रीतीनं नितक्य! खोलीपर्यंत हॉ. पेचपार्त्रे उतराषया 
असत ळ तितका उतरविश्यानंतर ही पेचपात्रे सिमेंट कांक्रीट 


(इुळांचे अकार) _____'_ भदारहीबकणक य पपया [ पुलांचे मकार) _______मदास्ीक क र्क प्रकार ) 


भरून काढतात. अशा प्रकारचे पेचपात्र उतरवून चा 
पाये बहुतकरून रेल्वेच्या पुलासाठींच वापरतात. आपल्या 
इकडे कांह पुलांचे व मद्रास इलाल्यांत वडुतेक धरणांचे 
पाये विटांचे वाटोळे किंवा चौरस कुवे, लांकडी किंवा लोखं- 
डाच्य' चीकटीवर बांधून व त्या कुष्यांच्या आंतून सवे बाजूने 
मातो किंवा रेती काढून हे कुचे रेतींत अधवा मार्तांन उतर- 
वितात व ते पाहिजे तितक्या खोलीपर्यंत गेल्यानंतर आंतून 
तळचा भागं सिमेंट कांक्तीटर्ने व वरील भाग विटांच्या. किंव। 
दगढाळ्या बांधकामाने भरून काढतात. कुब्य़ाच्या बांध 
कामाचा भार सहन करून न वरक्त रेतींतून खाली उतरत 
जावी इतकी मजबूत,कुवा गोळ अतला तर वाटोळी व चौरस 
असला तर चौकोनी अशी चौकट षरवितात.ती चौकट लांक 
हाची असल्यास सह! इंचपासून १८ हंच इतक्या जाडीची व 
कुव्याचें बांधकाम जितक्या जाडीचं अते ढ तितक्या रुंदीची 
व कुव्याच्या आकाराची अनवितात व ती ज्प्रा ठिकाणीं कुवा 
उतरवावयाचा असेल त्या ठिकाणी बरोबर ठेवून (याच्यावर 
चार कूट उंचीपर्यंत कुष्यारये बांधकाम करून घेतात; व इ 
बांधकाम वाळून घट्ट झाले म्हूणजे मग आंतील रेती सत्वे 
बाजूंती सारखी काढून तो कुझा उतरवितात पष नंतर त्यावर 
ओणखो चार फूट डंचीचे बांधकाम करतातत वच्या प्रमा- 
गव आंतील रेती काहून तो कुवा जाल्ती खोल उतरावतात 
व अशा रौतोर्ने जितकप्रा खोडीपर्य़रेत तो उतरवावयाचा अते 
तितक्‍या! खोळीपमेत उतरवितात.कुव्य़ांच्य़ा बांधरामाला तडा 
पडूं नयेत म्हणून बांघझासांत अडव्या लोखंडी पद्च्या घाल- 
तात व उभे लोखंडी-गज घाठून ते गज एकमेकांनां पश्च्यांच्या 
योगानें जोडून एकजीव करतात. असे कुवे तळाला कठिण 
जामिनीचा किंवा चुनखडीचा किंबा खडकाचा थर लागेतो- 
पर्यंत उतरवितात. मद्रासेकडे असे कुवे सह्या फूट खोलीपर्यंत 
उतरवितात, ष हें कुवे तळाची रेती. पाण्याच्या प्रवाह्वाने 
दळून सरकू नय म्हणून पुलाच्या वरच्या व खालच्या 
दोऱ्ही बाजूंना एकमेकाला लागून चौकोनी आकारचे एका 
कांडापासून दुसऱ्या कांठापर्यंत उतरवितात. मधल्या तवे 
भागावर बांधकामाची किवा कांक्रीटवी फरशी करून ह्या 
फरशोच्या खालच्या म्हणजे नदी वाहाते त्य़ा बाजूला स्व 
पानभर मोठाले दगड टाकून पात्रांतीळ रेती बिलकुल न 
हलेळ अशी न्यवस्था करतात. पंजाबांत 'रावी, चिनाब, 
झेलम वगेरे मोठया नद्यांवर जे पूल बांधले आहेत त्या 
पुलांचे स्तंभ साडेबारा फूट व्यासाच्या तीन कुव्यांवर 
उभारलेले अहित व हे कुत्रे पात्राच्या पृष्टभ!गापातून ७०फूट 
खोलीाप्त उतरविलेळे आहेत व महापुरांत पाण्याच्या 
वेगारज स्तंभाच्या पायांना धक्का लागूं नये याकारेतां दर एक 
€₹पंभाच्या कुव्याभोवती ३०॥३० हजार घनकूट विटा व 
दृगड टाकळेले आहेत. घरित्रीभित्तींचा प्रायाहि ७० फूट 
ब्योळीच्या.व साडेबारा फूट ब्य़ासाच्या तीन कुन्याक्रच 
बातलेला आहे. जोपर्यत कुव्यांताल पाणो पंपाच्या 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोध्चा. (ल ) ४२९ 


स्थापत्यशराळछ्य 


तळेले । योगाने काढतां येत तोपर्यंत साणसांतां कुव्यांत उतरून 


रेती ब माती सहज काढतां येते. परंतु ज्यावेळी पंप!च्या 
योगारनेंहरि पाणी हाटत नाई) त्यावेळी यंत्राच्या साहाय्यानेच 
कुव्यांतील खोदाण करावें लागतें. 

पुलाचे गा ळे.-ापुळाचे गाळे किती फुटांचे व किती 
ठेवावयाचे हे पुलाखाळून वाहणाऱ्या पाण्याचे क्षेत्रफळ व 
पुराची उंची ह्यावरून ठरवितां येत. जर नदीच्या तळाला 
कार ढाळ नसला व त्यामुळें पाण्याचा वेग कमी असला व 
पायाहें फार खोल न जातां कठिण मिळत असला आणि 
चांगला दृगड व चांगले कारागीर व कामकरी लोक मिळत 
नसल्यास लहान लहान कमानोच कराब्या लागतात. अर्थात 
एकंदर पाणी न्षाण्याला वाव जितक्या फुटांचा ठेवावयाचा 


तितका मिळण्यासाठी अशा कमार्नीची संश्या जास्ती करावी 


लागते. ह्याच्या उळट जर नदीला फार मोठे पूर येत 
असतील आणि नदीदा तळ रेतीचा किंवा पुष्कळ खोली- 
वर्धेत कच्च्या पायाचाच असेल तर प्रत्येक गाळा नेबढा 
मोठा करावयास सांपडेल तितका करावा लागतो, कारण 
प्रत्येक स्तंभावा पाया फार खोल न्यावा लागतो, व त्यास 
खर्च फार येतो. अश्या कामासाठां उत्तम कारागार व हुषार 
कामकरी लोक आणावे लागतात ब नदो लहान असल्यास 
पोग्या गाळय़र।च्या दगडांच्या अथवा बिरांच्या कमानी ष॑ 
नदी मोठी असल्यास लांकडाच्या अथवा लोखंडाच्या किंवा 
पोलादी केच्यांचा पूल करावा लागतो. कधी कर्घां नदीःच्या 
पात्रांत पाया वेगवेगळ्या अंतरावर लागतो. तो असुक अंत- 
रावर लांगलच असा नियम नसतो. अशा ठिकाणी व ज्या 
नद्यांतून मोठाळे मचवे वगेरे जावयाचे असतात अशा ठिकाणीं 
अमक्या रुंदीचेच गाळे व इतर ठिकाणी आपण ठरवू 
त्या गाळ्याच्या कैचा घालतां भेतात. पोलादी केचीचा 
एक गाळा व एक स्तंभ ह्या दोहीचा दर फुटाला 
लागणारा खर्च ज्या रोतीने कमी करतां येहेळ असा गाळा 
हरवावा लागतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या नदीतर गाळ्यांची 
ल्ञांबी १२८० कूट पाहिज आहे तर अशा पुलाला १०० 
फुटांच्या १२ केच्या घालाव्या किंव) ५०॥५० फुटांच्या २४ 
&च्या घालाव्या हे ठरवार्वे लागतें. दोन ५० फुटांच्या 
कच्यांनां जितकी किंमत पडते त्याच्या सुमारें १॥ पट 


. किंमत एका शभर फुटाच्या केंचीला पडते. पन्नास फुटांच्या 


गाळ्याच्या एका केचीला जर ३००० रुपये पडले म्हणले 
दोन गाळ्यांनां किंवा १०० फुटांनां ६००० रुपये किंमत 
म्हणजे दर फुटाला ६० रुपये किंमत पडते तर एक १०० 
फूट गाळ्याच्या झेवीला ९१०९ रुपये म्हणजे द्र फुटाला! 
९० हपये लागतात. १०० फूट गाळ्याच्या एका ह्तंभाला 
नर एक हजार रुपये म्हणजे द्र फुटाला १ रुपया खचे 
येतत असला तर एका पन्नास फूट गळ्याच्या ह्तंभाला सुमारे 
७ हजार रुपये म्हणले दर फुटाला १४० रुपये खचे येतो. 
केच्यांच्या खर्चाची व स्तंभांख्याख्चोची बेरोज करून पाहत 


सथापत्यवासत्र 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोळा. ( ख ) ४३० 


( पुलांचे प्रकार ) 


अर्स दिसते ळा, १०० फूट गाळ्याच्या स्तंभाची व कैचीची 
भिळन १००००--९०००-८ १९००० रुपये म्हणजे दर फुटी 
१९० रुपये किंमत होते, व तेवढ्याच लांबीच्या पन्नात्त फूट 
गाळ्याच्या पुलाची ७०००--७०८०न३े १७० रे००० ऱ् 
२०००० सुपये म्हृणजे द्र फुटी २७० रुपये क्रिमत होईल. 
यावरून अश्या ठिकार्णी १०० फूट गाळ्याचांच पूळ बांधणे 
कमी खर्चाचे आहे असं सिद्ध झाळ. खेरीज अत्ता पूल कभी 
धोक्याचा होईल; कारण ५० फूट गाळ्यांत मोठें झाड वाहून 
आलं असतां अडकण्याचा सभचव असतोव अर्से झाळ असतां 
भोंबरे उत्पन्न होऊन पायाला नुकसान पोचते. ह्याच कारणा- 
करितां त्तंभ जितके कमी असतील तितके चांगले. अश्या 
पुलांचे स्तंभ दगडांचे बांधले म्हूगजे नास्ती मजबूत होतात 
व लाखंडाच्या नळांचे बांधलेले असल्यास त्यांनां एकमेकांस 
खोडणाऱ्या कांबी व लोहकोण ह्यांमर्थ्ये वाहून भेणारां झाडे 
बंगेरे अडकतात, तर्स दृनडी स्त॑भ असठे म्हणे द्वात नाहो. 
ज्या. ठिकाणी नदींत रेती वंगेरे फार असते अज्ञा ठिकाणी 
नदीच्या दोन्ही दरडी कापून खालीं उतरण्याला २० पासून 
३० फुटांस एक फूट याप्रमाणें ढाळ देऊन रस्ता करतात 
ब पात्रांतीळ रेतापेक्षां थोडीशी उंच व २० कूट रुंदीची 


फरशी करतात. या फरक्यीचा पाया कांकरीटचा किवा डबराचा 


करतात व उघार्डांच्या दिवसांत जा थोडासा पाण्याचा प्रवाह 
असतो तेवढा जाण्यासाठी नदीचे पाणी वहात असेल अजा 
नीच ठिकार्णी दोनचार मोऱ्या ठेवतात. हो. फरशी थंडीच्या 
दिवसांत व उन्हाळ्यांतच बापरतां येते. म्हणून या पुलास 
हंगामी पूल म्हणतात. 

लांकडी पू ल.-हे पूल बहुतेक लह्द!न गाळ्याचेच असतात. 
पण अलीकडे लोखंडी व पोलादी बद्दालं सिळूं लागल्यापासून 
माठम़ाठ्या रस्त्यांवर लांकडी पूल करीत नाहींत कारण यांव- 
रून वाफेचे रूळ, मोंटारी वंगेर वाहने नेण धोक्याथ असते, 
खेरीज त्यांचीं लांकडं १५॥२० वर्षांत कुजून नातात व फिरून 
रेवा पूल करावा लागतो. याकरितां फार लहान म्हृणजे 
९२ फुटांच्या व ६ इंचपासून ९ इंब्र जाडीच्या फरशा 
घालतात व त्यापेक्षां मोठ्या गाळ्याच्या मोऱ्यांवर विटांच्या, 
दगडांच्या किंवा कांक्रीटच्या कमानी करतात. व फार मोठा 
गाळा असल्यास लोखंडी किंवा पोलादी बहाळे घालन 
त्यावर लांकडी किंवा ळोखंडी तराका करून त्यावरून रस्ता 
नेतात. ज्या ठिकार्णी म्हृणजे जंगलांत वगेरे ह्या बराल कोण- 
त्याहि जिनसा भिळण्याची सोय नसते अश ठिकाणीं अजनहि 
छांकढी पूल वापरतात. णा 

झुलते पूलकिंवा दोराचे पूल.-अते पूल हिमाल्यांत 
दोन्ही दरडी फार उंच व नाला फार खोळ असतो अशा 
ठिकाणी एका कांठावरून बुतप्य़ा कांठावर जाण्यासाठी केलेले 
अलतात. यांनां तिकडे झुले म्हणतात; जस रापझुला,लक्ष्मण- 
हलला इ. अले शेळ १५०1१३५ फूट गाळ्याचेहि अत्ततात, 
शा पुलॉनां ३ इंच व्यासाचे सुतळीचे बनावेलेळे व डांबर 


| 


पाजलले असे दोर दोन्ही दरडीवर सुमारे १०1१२ फूट उंचीचे 


खांब उभे करून त्यावरून लटकावलेळे असतात. व त्यांवर 
लांकडी फळ्यांचा माचला जाण्यायेण्यासाठी केलेला असतो, 
व माणूस बाजला पडूं नवे म्हणून सुतळांच्या जाळीचा कठडा 
केलेला असतो. या झोल्याची रुंदो सुमारे ६ फूट असते. र» 
सांगितलेल्या जातीचे लोखडो क्रिवा पोलादी तारांच्या दोरांचे 
मोठमोठे झुलते पूलहि अलोकडे वांधतात. अशा प्रकारचा 
पू बडोद्यास सावेजनिक बार्गत आहे. | 

नावांचे पू ल.-ऱकांही कांही जास्ती पाणी अस- 
णाऱ्या मोठ्या नद्यांवरून उधाडांच्या दिवसांत गाड्या 
वंगैरे जाण्यासाठी होल्यांचा किंवा नावांच! पूल बनविलेला 
असतो. पावसाळ्याच्या दिवसांत या नावा व त्यांच्यावर बस- 


विळेळे लांकडांचे तराफे हे एका बाजूस लावून ठेवितात, व, 


गाड्या, बेळ वंगेरे नेण्यासाठी जोडनावांची एक तर एका 


! कांठापासून दुसऱया कांठापर्यंत तारेच्या दोराच्या आधाराने 


चालवितात. हे तारेचे दोर नदीच्या दोन्ही कांठांवर लांकडी 


। बुरूज बांधून त्या वुरूजावरून नेऊन त्यांची शेवटें जमिनींत 


दुगडाच्या मिती बांधून व त्यांत लोखंडी .अथवा लांकडी 
सोट आडवे बसवून त्यांनां पुष्कळ अस्या देऊन खुंतदून 
टाकलेली असतत. य झोळ पडलेल्या तारेच्या दोरावरून 
एव्ह कप्पी गडगडत जाईल अशी बसविलेली भ्सते, वया 
कप्पीपासुन खालच्या बाजूला जाड सोल किंवा तारेचा 
बारीक दोर लावत सोडलेला असतो, व हा सोळ तारेच्या 
वरच्या बाजूला अडकविलेल्या कडीला अडकविलेला असतो. 
या सोलाचा उपयोग असा असतो की, केवढाहि पूर आला 
तरा नाव एका कांठावरून दुसऱ्या कांडरापर्यंत तरळ मार्ग 
सोडून जात नाही. नदी लहान अघल्यास अश्या तरींनां 
एका कांठापासून दुसऱ्या कांठापर्यंत ओढून नेण्याकरिता 
बारीक दोर लावलेले असतात; व मोठी नदो असल्यास तरी, 
वल्हीं मारून किंवा पाणचक्कींच्या चाकासारखें चाक दोन 
होड्यांच्यामर्थ्ये बसवून व त फिरवून नेतां येतात. अशी तर 
तयार करावयाची असल्यात दोन नाव सुमारे ५० फूट 
लांब व तळाला ६ फूट रुंद व वरच्या तोंडाला १० फूट रंद 
अश्या एकभकांपासून ६ फूट अतरावर ठेवून त्या दोहीवर 
मिळून आडवी बहाळे टाकून ती बहाल बोल्ट लावून त्या 
दोन्ही नावांनां पक्की बत्तवून टाकतात व नंतर त्या बहालांनां 
जाड फळ खिळ्यांनी ठोकल्या म्हृणजे सुमारें २८ फूट सम” 
चौरस अक्ता तराफा होतो व त्यावर गाड्या व यांचे 
बेळ आणि माणसं वगेरे नेतां येतात. होड्यांची. दोन्हीं 
तोंड पाणी कापण्यासाठी मच्छाकृति करावी लागतात. १२ 
सांगितलेल्यारे<फूर समचोरसच्या तराफ्य़ाच्या चारी बाजुस, 
माण व जनावरें पडूं येत म्हणन कठडा असतो. हा कठडा 
नाळेच्या घाजूला ब वरासाच्या बाजूला पक्का बसविलेला! 
असतो व होड्यांच्या बाजूचा उघडतां-झांकतां असती. 
गाडय़ा, बैल वगेरे वर चढवावयाच्या वेळी हा ६ कूट रुंदीचा 


( पुलांचे प्रकार ) 


मददाराष्ट्राय क्षागदोश. (स ) ४२९ 


स्थापत्य शास्त्र 


कठडा कांठावरच्या धक्कयावर झलता सोडतात. व माणस | असतात. या पंचपात्रांचां दोन्ही तोड नावांच्या तोंडासारखी 


आणि जनावरं. चढल्यावर उचळून घेऊन उभा करून खुटवून 
ठेवतात. हे होड्यांचे पू फक्त उघाडीच्य! दिवसांतच (सप्टंबर 
पासन जनपर्यंेतच ) वापरतां येतात. पावसाळ्यांत हव पूल 
काढून एका बाजस्त लावून ठेवतात; व अशा वेळा एका 
कांठावरून दत्ऱ्या कांठावर माणसें व माल नेण्याचे काम 
वर वर्णन केडेल्या तरींची भागवितात. या पुलाच्या हांड्या 
किंवा नावा जितक्ष्या मोठ्या व एक मापाच्या मिळतील 
तितक्या चांगट्या.त्या मोठय! असल्या म्हणजे भरलेल्या गाड्या 
वरून जात असतां त्या पाण्यांत कार बुडत नादात; ब 
सारख्या आकाराच्या असह्या म्हणज त्या कमीजास्त 
बुडत किंवा दबत नाहोंत. या हंड्या वरच्या ताडाला व 
खालच्या तोंडाला नांगर टाकून खुखून टाकतात. म्हणज 
त्या आपली जागा सोडन जात नाहीत. त्या नितक्य| जास्त 
अंतरावर ठेवतां येतीळ तितक्या चांगल्य[. करण, त्या जवळ 
लवळ असल्या म्हूजज्ञे पाण्याच्या प्रवाहाला त्या | 
करतात व त्याच फार दर असल्या म्हणजे पाणा समाकळ 
पर्ण वाहन जाते. नदो मोठी असली व तिच्यामथून माल 
च माणसें नेआण करण्याच्या नांवा चालत असल्या म्हणज 
त्या नावा किंवा मचवे जाण्यायेण्यासाठी व झाड वगर नदा 
तून वाहून येतील ती. न्यावयाताठा या नावेच्या पुलाचा 
कांही भाग (दोन तान नावांइतका) काढता घालता करावा 
ळागतो. मालाने किंवा माणसांनी भरलेल्या नावा किवा 
झाड न्यावयापुरता ह्या काढतां येणारा भाग एका बाजूस 
करतात.व त्या गेल्यावर पुलांच्या नावा जागच्याजागी बसवून 
पुलावरून जाणाऱ्या येणाऱ्या गाड्यांनां मागे मांकळा करून 
देतात. या पुलावरून जाण्यासाठां जो तराफा केलेला अक्षतो 
याच्या खालची बहाल एक एक बोल्टार्ने किंवा सांखळान 
जवळच्या होढीच्या बाहालांनां गुंतविलला असतात भ्र्से 
करण्याचें कारण ज्या होडीवरून अथव। नावेत्ररून भरलेला 
गाडी जात अतेल ती पाण्यांत दबते व तिच्या जवळाल नाव 
तिजवर.भार नसल्यामुळे अततेळ तशीच राइतेव त्यामुळ पुला- 
च्रीळ (कव नावावराल तराफा आझ्याच्या मानानं वरखाला 
होत अस्ततो. अशा पुलावराल रत्त्याचा रुंदी १८ पासृम २० 
फुटांपर्यंत ठेवतात त त्याच्या दान्ही बाजूस व कर्धा' कधी 
मध्येह्हि कठडा असतां, अशा पुलाच्या नावा जर २९०॥२० 
फुटांवर ठेविलेल्प्रा अहल्य! व त्यांच्य़ावशल रस्त्याचा तंर!फा 
पांच बहालांवर बत्तावेलूला असला तर हा बहाल ८ इच 
पासन १० ईंच सभचोरस असावी लागतात. या बहालांवर 
२॥ किंवा ३ हच जाडीच्या फळ्या खिळ्यांना तिरप्या ठोकून 
ब्रसविलेल्या अश्ततात. त त्यांवर माती व गवत यांचा तान 
हूंचांचा थर घातलेळा असतो. नावांच्या पुलाचा ढुसर। प्रकार 
असा असतो की, त्यांत एरवीच्या नावासारख्य! नावावर 
बहार्ळे व तराफा न घालतां ती बहाठें व तराफा हा लोळ. 
डाच्या पत्र्याच्या आडव्या लांब पंचपात्रावर बसविलेली 


निमळती मच्छाकृति परंतु बंद केलेली असतात 


दगडांचेवविटांचेपू ल.-अशा प्रकारच्या पुलांचा 
एया त्यावर येणारा सवे भार सहन करील अशा प्रका चा 
मजबूत पाहजे व त्याला पुराच्या वेगानें वाहणाऱ्या पाण्या- 
पासन धक्क! न लागेल इतका तो खोल घेतला 'गाहिने. इक 
डच्या बहुतेक नद्यांतून वाळू फार खोल1थत असते, चे अशा 
नद्यांत ५२॥६०फूट पर्यंत देखीळ पाया खोल न्यावा लागतो. 
लहान लह्ठात पुलांत व ज्या ठिकाणी पाण्याला फार वेग 
नसेल अशा जागीं ८1१० फूट खोलांच्या लांकडाच्या लाडी 
फळ्यांच्या, बिटांच्या विटाळ्यासारख्या पेट्या . करून त्या 


-वाळंत ८॥१० फट खोर्लांपयंत उतरवतात. व त्यांताल दाळू 


काढन टाकून त्या कांक्रोटने व डबरचुन्याच्या बांधकामान 
भरून काढतात, व त्यावर स्तंभाचे बांधकाम करतात. ह्या 
पेट्यांची लांबीसदी स्तंभाच्या बांधकामाची नितको लांबी 
रुंदी असेल त्यापेक्षां सवे बाजूनी एक एक फूट नास्त 
ठेवतात. ह्या पेट्या उतरवीत असताना आणि यांत. 
काँक्रीट टाकीतापर्यंत त्यांत झिरपून येणार पाणी पंपाने 
नलोचालक सेत्रानें काढून २[कतात. १०1१२ फुटोपेक्षां 
ज्ञास्ती खोळ जाणं शसल्यास लांकडी १० ते १५ इंच 
व्यासाचे २५३० सोट जमिनीत ठोकतात. व मग त्यावर 
तराफा फरून त्य तराफ्यावर बांधकाम सुरू करतात, 
किंवा विटांच्या बोंधकाभाचे. चौरस किंव! वाटोळे कुबे बाधून 
ते आंतील रेती काढन नितक्‍्या खोलीपयंत पाहजे असंल 
तितक्ष्या खोलीप्येत उतरवितात व मग त्यावर स्तंभाचे 
बांधकाम करतात.ज्या ठिकार्ण नद्यांतून फार खोळपर्यंत रेती 
असते अश प्रकारच्या पुळाचे पाये दोन प्रकारानं धालतात 
पेक एक प्रकार म्हणजे पुलाच्या स्तंभांचे पाये ७०॥८० फूट 
खोलपर्यंत नेण; अशा प्रकारचे पार्ये पजाब व बंगाल प्रांता- . 
मधील नढांत घालत!त. कारण नदींत रेती फार खोल, पात्र 
हद व पुराच्या पाण्याचा वेगहि फार असतो; व त्य़ासुळे, 
३०1४० फूटपर्यंतची वाळू हजते, म्हणून पाये फार खोल 
घ्यावे लागतात.इतर्के करूनहि कधी कर्धी फार मोठाले भोवरे 
बनतात. व अश्या भाविऱ्यांपासन स्तंभाच्या पायाला नुक- 
साल पोहांचं नये म्हणन प्रत्येक स्तभारभावता २५२० 

हजार धनफट डबर किंवा विटांचे रोडे टाकतात. स्तंभा 

लवळ भोंवरा बनल्यास हे विटांचे रोडे किंवा डबर 
भोंबऱ्यारते॑ झालिल्या खड्यात लाऊन पर्ढते, आणि 
खडडा भरून येतो आणि पायाला नुकसान पोहोचत 

नाही. ढतऱ्या प्रकारांत स्तंभाचे पाये फक्त १०॥१५ 

फूटपर्यंतच नेतात, व पुलाखाठील नदीच्य) सवे पात्रभर 
फरशी करतात व हो फरशी वाहून जाऊ नये स्हणन 
पुलाच्या वरचे बाजूळाव खालच्या बाजूला विटांनी बांधलेल्या 
चौरस विहिरीवी एकोस एक लागून अशी ह्या कांठा- 
पासून त्या कांठापर्मंत भोळ करतात. ह्या. विहिरा, स्तंभाच्या , 


स्थापत्यशास्त्र 


भहाराष्ट्रीय ज्ञानव्ोा. ( स ) ४२२ 


( पुलांच्या कमानी ) 


पायाखालच्या विहिरा जितक्या खोलीपययेत असतात तित- 
क्याच खोलीपर्यंत नेतात, व खालच्या बाजूच्या विहिरीच्या 
तळापर्यंतवी रेती हलू नये व वाहून नाऊं नये म्हणून या 
विहोररांच्या खालच्या बाजला म्हणज पाणी ज्या बाजूस वाहात 
त्या बाजूला नदीच्या सगळ्या पात्रभर डबर व गोटे पुष्कळ 
अंतरापर्यंत पसरतात; व ते एखाद्या पुरांत वाहून गेल्यास 
पुन्हां भर घालतात. हो रीत मद्रासर्डे आदे; षतीज्या 
ठिकाणी नदीच्या पात्रांत जाडी वाळू किंवा गोठे असतात 
व पुराच्या वेळी नदी'च्य़ा पाण्याचा वेंग फार भस्ततो अद्ा 
ठिकाणीच वापरतां येते. पुराच्या वेळी पाण्याच्या वेगाने 
जितठा फेरफार बारीक रेती. असतांना होतो तितका जाडी 
रेती व गांटे असतांना होऊं शकत नाही. 

स्त॑ भ.-पुलाच्या कमानीचा भार ज्या स्तंभांवर असते! 
ते विटांचे असल्यास त्यांची माथ्याजवळीलळ जाडी २५ 
फुटांपर्यंत कमानीच्या गाळयाच्या & ठेवतात. उदाहरणार्थ 
१५ फूट गाळा असल्यात२॥ फूट;२० फुटांपासन ६८ फुरटां- 
पयत असल्यास ५;व त्यापेक्षां जास्ती असल्पास ॥ळयाच्या 
४ ठेवतात. ह्या स्तंभांनां पाणी कापण्यासाठी वर'च्या बाजनां 
मच्छ बांधताते तत्तेच खालच्याहे बाजला बांधतात. व 
त्यांनां माथ्यापासून तळापर्यंत बाजला एक फुटाला एक इंच 
याप्रमाणे स्लोप दिळेळा असतो. 

घारण सततं भ.-ऱजेव्हां पुलाला पृष्कळ ळप्तानी असतात 
त्यावेळेळा प्रत्येक पाचवा किंवा सहावा स्तंभ जास्ती जाडीचा 
म्हृणजे क्रप्ती गाळयाच्या १. बांधतात, त्याला धारणस्तभ 
(आबटमैंट पियर) म्हणतात. हे स्तेभ बांधण्याचा हेतु असा 
अहतो काँ. अश्या दोन घारणस्घेभांमधीळ कमानी बाधून 
पावसाळ्यांत काम बंद ठेविले तरी बांधलेल्या कामाला 
घोका पोचत नाह. पण एखाद्या साधारण त्तेभापर्यंतच 
कमानी बांधून काम बंद ठेवेल तर हा स्तंभ वारीक 
अघल्यापुळे कमानीच्या धक्क्याने तो उलथन पडण्याचा 
सभव असता. अथवा पूल बांधल्यावर एखादी ळमान 
कोणत्याहि कारणानें पडली तर आणि मर्ध्य असणारे धारण- 
स्तंभ बांभळे नसले तर पुळाची एक कमान पडली का सर्व 
कमानी पडतात. परतु प्रत्येक पांच कमानीच्या दोन्ह 
बाजूंला जर अते धरारणस्तभ असले तर कोणतीहि एक कमान 
पडली अततां फक्त दोन धारणस्तभांमधीलळ पांचच कमानी 
पढतल; बाकोच्या कमानींना धक्का लागणार नाहो. 


घरित्रीभित्ता.-र्‍्पुलाच्य़ा शेवटच्या कमानी ज्या 
नर्दांच्या वांढावरील भिंतींनां टेकतात त्या भिर्तांनां घरित्रो- 


भित्ती अशी संज्ञा आहे. या भित्ती त्ांभापेक्षां जाह्त नाड 


अताब्या लगतात.कारण त्यांनां एकबाजूर्नेच कमानोचा धक्का 
बघतो व दुतर्‍्या बाजळा मातीचा अधार अतते.. या भित्ताची 
सलाथ्याबवळाल जाड! बहुतेक गाळ्याच्या एकचतुशीश 
ठवत[त. खंरीज त्यांनां प्रागट्या बाजत फुटाळा १॥ इंच 


हतका ढाळ दिलेल असतो.या भिं्तांच्या मधोमध एक पुस्ती 
दिलेली अतते, त्या पुस्तीला कोंटरफोडे महणतात. 


पुळाच्याकमानी.-पुलाच्या कमानी दगडांच्या, विटांच्या 
किंव कांक्रीटच्या करतात. त्यांचा भआाकार अधंवतुळ किंबा 
अंबलंबवतुळ किंवा वतुळखंड अहा असतो. अधववुळा” 
कृति कमानी ह्या वतुळखडाकूति कमानीपेक्षां मजथुतास 
जास्त जसतात, परतु त्यांच्या योगानें पुलाची उंची फॉर 
वाढते. म्हणन साधारण रीर्तानें वठुळखडाळूर्ताच कमानी 
करतात. ह्या वघुळखडांचा उंची गाळ्याच्या 3 पार्सून उ 
पर्यंत असते. उंची जितकी कमी असेल तितर्के काम जास्ती 
मनबृत असाव लागतें, व उंची जाह्ती अली तर पुळाच! 
उंची वाढते व त्यासुळे पाश्वाभित्तांच्या भरावकामाचा वगर 
खचच वाढतो. पूल बांधल्यावर नितक्र्‍या उंचीपर्यंत नदीच 
पाणी फुगेल त्याच्यावर एकपासन तोन फटप्यत तरी श्तरभ, 
घारणक्तभ १ धरित्रीमित्ती बांधुन नंतर कमानी सुरु करतात. 
साधारण रातानें कमानीच्या दगडांची जाडी म्हणने १६रू 
दिसणारी उंची हो कमानीच्या त्रिज्येचा 3. करून त्याच्या 
वगम़ळाइतका घेतात; उदाहरणाथ, कमानीची त्रिज्या र्थ 
फट असली तर कमाजींची जाडी २ फट अतली पारहजे 


उत्तम कठिण दगडाच्या कमानी बांधिल्या असतां कमा” 
नाच्या दगडांची उची म्हणजेच कमान नाढ किती असावी ईई 
पुढें दिळ आहे.काम दुसऱ्या प्रतीचे असल्प्रास कमानीची जाडी 
अष्टमांशार्ने वाढवावी व कमान विटांची असल्यास तितःया 
हिरशानें वाढवावी. कमानीची उची गाळ्याच्या अध्यीपार्सून 
ते गाळ्याच्या दशांशापर्यंतहि ठेवतात आणि गळ्याच्या 
मानाने उंची जसजशी कमी असेल तसतशी कमानीची नाडी 
वाढावेतात. मोठ्या गाळयाच्या कमानी बांधतांना माथ्या” 
जवळील *हणज चावींची नाडी नी पुढे दिली आहे 0 
दोन्ही बाजेनां वाढवीत वाढवीत चावीच्य़ा १॥ त १॥ 
पट कमानीच्या तळापर्यंत म्हणजे मच्छांनां मिळेपर्यंत 
वाढषीतात. गाळा १० फुटांचा असल्यास १ ते १) फूट, 
जाडी;२० फुटांचा असल्यास १ फूट ४इंच ते १ फूट ईई 
३० फट गाळा. असल्यास १ फुट ७ इंच ते ९ फूट *” 
फुटी गाळा असल्यास १ फूट ९ ईंच ते २ फुट ४ इंच; €” 
फूट गाळा असल्यास २ फूट २ इंच तें २ फूट १० क 
भागि.१०० फूट गाळा असल्यास २॥ ते ३॥ फूट आडी 


ठेवतात. 


ळे व ढी 
मच्छांची अथवा पुलाच्या मधीळ त्तंभांची शी 


गाळाच्या * पासून ते 2 पर्येत ठेवतात. हे स्तेभ उंचीला क” 
असले म्हणजे त्यांच्या होन्ही द्रानी बाज ओळेड्य़ांत 

तात भाणि उंच असले म्हणजे फुटास इंच ह्या प्रमाणे दा” 
बाजूना ब्याटर देतात. पल मोठा म्हणजे पषकळ कमानी 
असला हहूणजे त्याचा प्रत्येक चोथा किंवा पांचवा न 
खाडी ठेवतात ब त्यांची क्मनारनांच्या तळाजरवळ 


( पुळाच्या पांश्वैभित्ती ) 
नाही _ कमानीची त्रिज्या फूट कमानीची उची फूट 
१० 
4 २ फूट 
हइतको ठेवतात. जर कमान १२० भंशांचो म्हण 


तिच्या गाळचाळा ३॥ ने भागून येदवेळ तितक्‍या उंचीची 
असली तर अश्या पलाच्या आबटपटस्‌ म्हणजे घरित्री- 
सित्तोची नाडी (उंची जसजशी नास्ती अस्षेळ तसतशी 
बाडी षाढावेतात ) गाळा ५ फुटाचा असल्यास २ ते २॥फूठ 
पर्यंत, ५० फुटाचा अघल्यास २ कूट १० शच (उंची ५ फूट 
असल्यास ) ते ४ फूट ( उंची ३० फूट असल्यास ) अशाच 
कप्तान २० फूट गाळयाची असल्यास व झाबटमेंटची उंची 
५ फूट असली तर तिची नाडी ९॥ फूट व उंची ३० फूट 
असल्यास ७ फूट; आणि कमानीचा गाळा ५० फूट असला 
ब आबटमेटची उंची ५ फूट असली तर आवटमटची जाडी 
७॥ फट ठेवतात. होच उंची ३० फूट असल्यास जाडी १३ 


फूट ९ इंच ठेवावी लागते 
पुलाच्यापाश्वेर्‍ांभ त्ती.-पळ जेथे नदीच्या काठाला 


येऊन मिळतो त्या ठिकाणीं मातीचा भराव करून त्यावरून 
रस्ता नेलेला असतो. ह्या भरावाची माता. घसरून ज्ञाऊ 
बांधलेल्या 


नये किंवा घुऊन जाऊं नये म्हणून ज्या. ।शत! 
असतात त्यांनां पार्सभित्ता म्हणतात. नदाच्या पात्राच्या 
बाजला धरित्रीभित्ती असल्याकारणाने त्या बाजूचा माती 
सरक शकत नाहीं, व पा्वभित्ती ह्या घरित्रीभित्ताच्या काट- 
कोनांत किंवा त्याच्य!पेक्षाह्ि मोठा कान करून बांधल्या 
असल्याकारणार्न दोन्ही बाजंलाहि भरावाच्य! मार्ताला 
आधार मिळतो. पारश्चेभित्तीची जाडी माथ्यापार्शी १७ ते ९॥ 
फरपर्यंत असते व भराषा'च्या तळाजवळ उचाच्या एकचतु- 
थोशाइतकी असते व भिंतींची लांबी उंचीच्या बहुतकरून 
दौडपरटापासन ढप्पट असते. त्यांच्या मागच्या बाजला पाणी 
सुरून त्यांच्यावर भार पट्ट नथे, म्हणून २॥। २ फूट ।तरा- 
वर आरपार बारीक भोर्के किंवा गळत्या ठवतात 
बरवंडी.--पुलांवरून माणते व लनावर पड नयेत. 
म्हणन बाजळा विटांच्या किंवा दगडांच्या वरवंच्या बांधतात. 
या दौडपासन दोन वीट जाढीच्या असतात. १ तोनपासून 
चार फूट उंचांच्या असतात, व त्या बहुतेक नाळींदार कर” 
तात; ब त्यांचा वरचा भाग म्हणजे मुंढेरी बहुतकरून माठ” 
भाठ्या लांब दगडांची केलेली असते. भोठमीठथा पुलावर 
चारपासून सहा फूट उंदीची, माणतांनां चाळण्याकरितां 
रस्त्याच्या सपाटीपेक्षां ४ पासन ६ च उंर्चावी फरशी ढुलेली 
हा फरशी दोन्हो बाजंच्या वरवैडींनां लागून केलेली 
क 3 फरशीच्या गघळा रस्ता दोन गढ्या सहज 
रुदांचा म्हणजे निदान १८ फूट तरी भसाबा 
छागतो. भोठमोठ्या शहरांतन द. दिवन 
त्याहूर्नाह्य जास्ती असते हा रुंदी ३६ हु 
पुलाची हंदो फार झाल्यामुळं 
बात्ती होणारा खचे बाचविण्यास क 
ठी हे दोन बाजूचे चार 


महाराष्ट्रीय शानकौरा. (ख ) ४३२ 


। 


श्थांपत्यशांस्र 


अशा वेळी ह्या 


सह फूट शंदोचे पायरल्ते झुलते करतात 


' पायवारेच्या खाळचा सांगाडा लोस्यडाचा करतात व कढ- 


डाहि लोखंडी जाळीचा करतात 

हछांकडीपल.-_हे पूल सष्यां लोखंडी गडस बनैरे स्वस्त 
पिळत असल्यामळ कोणी कर्रात नाहांत. परंतु अर त कर- 
णच असेल तर ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या लांकडी के" यांच 
करतात, आणि वरीळ जाण्यायेण्याच्या तराफाहि लांकडीच 
करतात. 

उलटी कमा न.-- ज्यावेळीं कमानी बोंधश्याच्या 
योगाने सवे भार कमानीच्या स्तंभावरच येतो आणि त्या 
त्तंभाखार्लांल गमीन तिच्यावर येणारा भार सहन करण्या- 
इतद्की मजबूत नसते अशा वेळी तो भार कमानीच्या 
खालच्या पायावर वांटला लावा याकरितां कमानीच्या एका 
स्तंभापासन दुसऱ्या स्तंभापयेत उलट्या कमानो बांधतात. 
त्यांच्या योगाने स्वैभावर येणारा भार त्या कमानीच्या द्वार्र 
खालच्या सवे ज्ञमिनीवर पसरतो. अशा उलट्या कमानी 
अर्धैवतुळापेक्षां कमी व पाववतुळापेक्षां नास्ती असाव्यात. 
असा कच्चा पाया असेल त्या ठिकाणी कमानीह्दि लहान 
छान गाळयाच्याच घेतात. वर सांगितलेह्या उलट्या 
कभानींची जाडी ९ इंचांपासून १३॥ इंचांपर्यंत ठेवतात. या 
उलट्या कमानीच्या व स्तंभांच्या खालच्या पायाचे कांक्रीट 
तळाला एका पातळांत ठेवतात,आणे वरच्या बाजूला कांक्री- 
टमर्ध्येच ममानीचा आकार करून वेतातव त्यानंतर विटांच्या 
कमानी-बांधून घेऊन त्या तयार झाल्यावर स्तभांचें बांघ- 
काम करून घेतात.हृ बांधकाम झाल्यानंतर वरच्या सुलट्या 
कमानी बांधतात. । 

दग्ग्डांच्याव विटांच्या क॒मा नी.-ापुलाचा गाळा 
६० फुटांपेक्षा जारती अस्तेल तर क॒मानीचं बांधकाम संगीन 
दृगडाचें असावे. कमानीच्या दगडांचे तळ व वाजू माठीव 
असाष्या. १ प्रत्येक दगडाची जाढी कमानीच्या आंतल्या 
ब।जला कर्मीतकमी१०ईंच असावी व त्यांची सांधमोड निदान 
९ &च असावी. कमानीची जाडी .२ फुटांपर्यंत असल्यास 
क्रमानीचे दगड पुऱ्या जाढीचे असावे. पण बाडी २ पासून १ 
फट असेल तर एक आडवा व एक उभा असे दगढ बस- 
वावे. षैदाची म्हणजे उभ्या दगडाची भाडी कमानीच्या 
जाडीबरोबर असावी. व एवढ्या नाडीत बरोबर आडवे 
दोन दगड बसतील इतके असावे. कमानीची बाडी ३ फुटां« 
हून अधिक असह्यांस फक्त दुशनी दगड द चावीचे दगड 
कमानीच्या पण नाडीचे असांबे. बाकोच्या परण्या कमा- 
नीच्या जाडीत दोन असन सांधमोड करून. बसबाध्या. 
सावीचा दगड दरोबर मापाचा घडून लाकडाच्या लढ 
मोगराने लाश्यावर ठोकून बसवावा, कमानीच्या इग- 
ढांतोळ उभे सांधे षतुळाच्या भ्रिज्येच्या रेषेत असावेत. 

काचे सांधे दर्दौनी ष उभ्या सांध्याशी काटकोनांत असावे 


हांध्याची लाडी ५ ईवापेक्षां अधिक नसावी. 


*्थांप्त्येक्षलिं. 


ळर च 
उद्दाराट्राब ज्ञानकोष. (स ) ४३४ 


(दगडांच्या कमानी) 


हेग. हििथदिद 


कमानींचा गाळा ३० ते ४० फुट असला तर ठोकळ्याचं 
क॒मानकाम करतात. हें काम वरच्या सारखंच असतं पण 
दगडांची जाडी खालच्या बाजस ६ इंचापेक्षा कमी 
नसावी व खांधभोडहि निदान ६ इंच असावी. कमानीचे 
तळ व सांधे सढकीव असावे व सांध्यांची जाडी पाव इंचा- 
पेक्षां जास्ती नसावी. याच्यापेक्षा लद्दान गाळ्य,'च्या कमानी 
असल्यास कमानीचे दगड चपटे असून सुतकोर्न टापलेले 
ब सांघ, वतुळाच्या त्रिज्यत असादी. कमानीचे दशेनी 
व खालच्या बाजूचे सांधे 2 इंचापेक्षां अधिक जाडीचे 
नसावे. कमानीच्या दरशनी दगडांची उंची कमानीच्या जाडी- 
बरोबर ऊसावी व एकाआड एक दरशेनी दगडांच| दुमाला 
कमानीत १५ २१ इंच असावा. कमानीची जाडी १५ 
इच किंवा.कमी असल्यास कमानींतील सवे पलखा कमा- 
नीच्या.पूर्ण जाडीच्या असाब्या. 

दगढांच्याकमाना. 

माठीवसंगीनकमान.-ानिरनिराळया आकाराच्या 
कमानीत बरोबर बतील अशा आकाराचे कमानीचे दगड 
घढले पाहिजेत व त्यांच्या दोन्ही बाजूंच्या फाच्याज- 
खेरीज बाज गुण्यांत असान्या. दगडांची खालची व वरची 
बाजू अनुक्रमे आंतील व बाहेराल धळणाच्या ( कव्हेचर ) 
आकाराप्रमार्णे असावी व दगड संघल्यांत बसवाबे. कमार 
नाच्या दगडाचे तळमाथे आणि बाज माठींव असाव्या. 
कमानीच्या: खाळ'च्या बाजूचे क्षितिञपातर्ळांत असणाऱ्या 
सांध्यांतळे नातरे तुहूं नयेत म्हणून त्यांत इंच खोल चब 
माराबी. कमानीच्या देगडांची दर्शनी ढाजू माठीव असावी, 
अथव। दर्शनी भाग जसा खाणींतून अनघड आला असेल 
तसाच असून पाहिबे भसल्यास दर्शनी नात्र्यास चब 
मारावा. दगढांची जाडी; प्रत्येक-: टोकाजवळ निदान १० 
इंचापेक्षा कमी नसावी, ब त्यांची. सांधमोड निदान ९ इंच 
असावी. कम्नानीचा प्रत्येक थर सारख्या जाडीचा पाहिभे. 
तिकंस कप्नानींत दगडाच्या बाजू ज्या आकाराच्या पाहिनेत 
त्या आकाराच्या घडाब्या.. कमानीच्या दगढडांमधील उभे 
सांधे, निरनिरळ्या सांध्यांपासून काढेल्या. ,वतुळांच्या 
श्पशेरेषांशीं काटकोर्नांत असले पाहिजेत. म्हणजे सांध्याची 
रेषा बाढविळी असतां ती षतुळाच्या मध्यबिदेतून जाबी ५ 
बाकीचे सांधे दशेनी व उभ्या रांध्याशी काटकोनांत असाबे. 
सांध्याची लाढी 2 इंचापेक्षा भघिक नत्तावी. कलब्‌द (.संर- 
रिंग) काढल्यानंतर कम्नानीच्या देनी व झातल्या बाजुच्या 
सांथ्यांतांल चुना उकरून काढावा घ चांगश्या चरुन्याने किंबा 
सिस्रटान दरजा भराव्या. कमानीचा .गाळा ६० फुटांहून 
अधिक असल्यास तशा प्रकारचं |कपानकाम असावे ठोढ 
ग्याचेकमान काम.-हें काम वरच्या प्रमाणेच असाद. 
पि!” यांतील कमानीच्या दगडांची जाडी कम्नानीच्या 
कड्या ऑशिर श् इंचांपेक्षां कमी नसावी, ब सांधमोड ६ 
इचांपेक्षा कमी असूं नये. कमानीच्या दगडाचे तळ, माथे, ष 


* करून मोगरी ठोकून बसवबावे म्हणले मातीत 


सांधे सडकीव असावे व लांघ्यांची जाडी १ ४चापेक्षां अधिक 
नसावी. ३० ते ६० फूट गाळ्याच्या पुलाच्या क॑मानीच 
काम अशा प्रकारचं असाव, डढबराचें कमान 
का मे--.( रबल आचिग ) कमानीचे दगड चपटे असुन 
सुतकीर्ने टापलेले अतावे, व ते चुन्यांत चांगले बसवावे. 
त्यांचे साधे वठुळाच्या त्रिज्येंत असून सांधभोड चांगली 
झाली पाहिजे, कमानीचे दशेनी व खालच्या बाजूचे 
सांधे ३ इंचांपेक्षां अधिक नाडीचे नसावे कमानीच्या 
पलखांच्या वरच्या बाजुस सांध्यांत मोठमोठ्या फॅट 
अश्वताल तर त्यांत चुना भरून त्यांत काचळा चुन्यात 
ठोकून बसवाब्या. दर्शनी अथवा तोंडच्या दगढांची( भाच” 
कोनाची ) जाडी कमानीच्या नाडीबरोबर असावी. पर्रर 
याद्धरितां दगड निवडून काढलेले असून बाकीच्या पलखां” 
पेक्षां ते चांगले असले पाहिजेत. या दगडांची उंची कमा” 
नींच्या आंतल्या बाजुपासून बाहेरल्या बाजूपर्यंत म्हणणे 
कमानीच्या नाडीबरोबर असावी, व एकाआड एक द्श 

दगडाचा दुमाला कमानीत १५ इंच व २१ इंच असहा 
पाहजे. 


क [| 

पल खा.->क्मानीच्या भरणींतल्या पलखा खाल 

बाज़स निदान ३ इंच जाडीच्या असह्या पाहिनेत, व त्य 
्ञा 


सांधमाड ६ इंचांपेक्षां कमी अस नये. कमानीची ी। 
१५ इंच किंवा कमी असल्यास कमार्नांतील सवे प्लस 
कमानीच्या पूर्ण नाडीच्या असाव्या. कमानीची नाडी १* 
हूचांहून अधिक असल्यास पलखा एका थरांत एका माड 
एक बंद व वर आडवी (हेदर व सेट्रचर) या अचुर्क 
असाब्या व कमानीच्या जाडींत दोन पलखांपेक्षां त. 
पलखा येक नयेत. कळष्‌द काढल्यावर कमानीच्या बुश 
व खालच्या बाजूंच्या सांध्यांतीळ चुना खरडून द 
चांगला चुना किंबा सिमेटाने दरजा भराव्या, डी; 
फुटांपर्यंत गाळ्याच्या कमानी काम अश्या प्रका 
असावे. हवि 
दगडा घ्याहछा व ण्या.टसोऱ्यावरील छावण 

दगड चतुष्कोण असावे, व ते काळे कारांचे असल्यास ) त 
गाळ्याळा तीन इंच जाडीचे व गाळा दोन फूट कक, 

४॥ इंच नाडीचे ब अडीच फूट असल्यास ६ इंच र. 
व्यावे. छावण्यांची लांबी गाळ्यापेक्षां दोन फुटांहून 

नसावी. त्यांच्या बाजू सुतकीने टापलेल्या असाव्या. * ब 
फटी विशेष राहणार नाहांत कोठें अवश्य अस्षेल त्र क्या 
प्याबर वीटचुन्याचा अथवा कांक्रीटचा थर द्यावा" व 
दगडाचे अस्तरण ( पिचिंग )दगड मोठे असून 6 . दी 
सारर्या आकाराचे असावे. कोणताहि दगड स्रथ्या मीर 
फुटाहून कमी नसावा. दगढ सारखे सपाट १ ् 1 
गडुन श्वर, 
तील, सांधीला कांचळा| हातोड्याने ठोकून बसवार्ष्या, | 
णचा पृष्ठभाग सपाट असावा, . 


( कमानी ) 


अह्वाराष्ट्राय श्ञानकोश्य. (स ) ४३५ 


स्थापत्यशास्त्र 


कमानी विटांच्या बांधर्णे झाल्यास त्या अधेवोट 
नार्डीच्या ( ४॥ इंच ) समकेंद्र चक्राकार बांधाच्या, सांधे 2 
इंचापेक्षा जाडी नसावे. निरनिराळ्या अर्धेविटांच्या चक्रांच्या 
कपानोत चांगली सांधप्नोड होईल अश! विटांची मांडणी 
अक्तावी. 


विटांचीकमा न.-या विटा पहिल्य! प्रतीच्या बांध- 
कामांत सांगितल्याप्रमाण असून अधंविट्टेच्या जाडीच्या 
समर्केद्र चक्राकार कमानो बांधाव्या. विटांचे तळमाथे 
कमानीच्या वतुळाकाराचे अतन सांधे 3 इंचापेक्षा जाड 
नसावे. तिकेस कम्नानीच्या बेठरकाच्या विटांचे सांधे कमा! 
नीच्या वर्तुळाच्या त्रिज्यत राहतील अशा बेत!च्या विटा 
सुद्दाम पाहून घ्याव्या लागतात निरनिराळ्या अधविटांच्या 
चक्तांच्या कमानीत चांगळी सांधमोड होईळ अशी बिटांची 
मांडणी असावी. सर्वे कमानी कळबुदांवर बांधाव्या. गाळा 
तेवांस फुटांहून अधिक !असह्यास कळबुदांखाला उतरव. 
ण्यास वाळच्या पेठ्यांचा ( सँडबॉकपेस ) उपयोग करावा. 
कमानीच्या वैठकीसाठाी ( स्क्र बट ) विटा लागतील त्या 
आकाराच्या छिलाळ्य़ा किंवा मुद्दाम पाडवून तयार कराव्या, 
परंतु त्यांच्या ऐवजी विटांच्या तुकड्यांचा चुन्याचा 
कधीह उपयोग करू ८नये. दान कमानीमधील दरोनी 
भितींत ( स्पँडील वॉल ) कमानीच्या बाह्य बाजस लागून 
असणाऱ्या विटा कमानीच्या वर्तुळाकाराप्रम!णंच छिलाव्या, 
कमानीची जाडी कमानीच्या त्रिज्येच्या षष्ठाशापासून 
अष्टमांशाच्या वर्गैमुळाइतकी असावी. उदाहरणाथ, अर 
कमानीची त्रिज्या ४० फूट “सली तर दगडा कम!नापा 
जाडी २। फटपासन २॥ फूट असावी. विटांच्या कमाना 
असल्या तर ३६ फट गाळयापर्यंतं १॥ फूट नाडीची कमान 


केलेलो चालते, च लहान कमानींचाहे इतका जाडा ठेवणे । 


बर. ३६ फुरांपेक्षां गाळा जास्त असल्यात्त द्र ८ फुटास 
अर्धी वट याप्रमाणे कमानाचा जाडी वाढवावी. उदाहर- 
णार्थ, ६० फूट गाळा असेल तर कमानीची जाडा २॥ 
विटांइतकी म्हृणजे २ फूट ७॥ इंच असावा. इकडे ७० 
फुटांपेक्षा मोठ्या गाळ्याच्या कमाना विटांच्या बांधीत 
नाहांत झ्हणन कमानीची जास्तांतजात्ता जाडी चार विटां- 
इतका म्हृणने ३ फूट म्हणावयास हरकत नाहो. कमान 
वतुलखडाक्माते असल्यास कमानीचा क्षाडी नितका कम” 
नीच्या माथ्याजवळ असते त्याच्या सुमार १॥ पट नाडी 
कमान दोन्हो बाजंला स्तंभापावून नथ सुरू होते. त्या 
ठिकाणीं असावी लागते. 


प॒लाचा'सांगा ढा.-पृळ बांधावयाच्या वेळी दगडांच्या, 

विरांच्या किंबा काँक्रीटच्या कप्ानी करण असल्यास त्या 

कमानांच्या आकाराचा लांकडी सांगाडा तयार करावा 

लागतो. ह्या सांगाडा तयार करतेवेळी कमान पुरता हाइतार 

पर्यंतचा सव भार त्यावर यावयाचा असल्यासुळें तो भार 
ष्द्ददे 


सहन करण्याइतको मजबुतो सांगांड्यांत असावी लागते. हा 
सांगाडा म्हणजे कमानीच्या गाळ्याच्या चारपासन सहा फट 
अंतरावर ठेवलेल्या क्रेच्या होत. या कैच्यांचा वरचा भाग 
कमानीच्या आकाराचा करावा लागतो, व त्यावर आडव्य[ 
पट्टद्या किंव! वांसे बसवून कमानीच्या प्रत्येक विटेला अगर 
दगडाला ते कमानीत बसवितांन। आधार मिळेलंवते बरोबर 
गोलाईत राहातील अश्या पातळीत या चिपा किंवा वांसे यांचे 
माथे बसवितात, व खेरीज त्या केच्यांचें एकमेकापासनर्चे 
अंतर कायम रहार्बे त्या केच्या बाजूला वांकूं नयेत म्हणून 
त्या एकमेकांनां नोडावेयासाठी आडबवटें व तिरपे तौरहि 
बसवितात. खेरीज कमान तयार झाली व तिची चावी 
बसली म्हणजे या सांगाड्यावरचा सगळा भार कमी व्हावा 
व कमानीत बसविलेल्या विटा किंवा दगड हे आपल्या 
भारानेच दवून व त्यांच्या सांध्यांतांल चुना ओला किंवा 
मऊ असतांनाच त्यावर भार पडून दबून सांधे मजबूत व्हावे 
यासाठां ह्या सांगाडा कांहा इंच खाली उतरवितात व अस 
करण्यासाठीं त्या केच्या मांडतानांच त्यांच्या खाली निसु- 
ळत्या पाचरी ठोकून बसवितात, किंवा मजबृत अश्या एक 
फूट व्यासाच्या व १ फूट उंचीच्या बिडाच्या पिपांत रेती 
भरून रेती बाहेरन निघेल अश्या रांतीने त्यास बरच्च्या बाजूळा 
दट्ट्या बसवितात. व ह्या दद्ट्याचर केच्यांचा दोन्ही टोक 
ठेचिलेलीं असतात. ज्या वेळेस्त सांगाडा उतरावयाचा असेळ 
त्यावेळीं पाचरी उलट्या ठोकतात, किंवा बिडाच्या पिपां- 
तील बारीक चाळून शहवच्छ करून भरलेळी कोरडी बाळू 
खालच्या बाजूला एक इंच व्यासाची नां चार भोके बुर्चे 
लावून बंद केळेलां असतात तां उघडून त्यांतून वाळू काढून 
टाकली म्हणजे पावणेबारा इंच व्यासाचा व सहा इंच उंचीचा 
दद्द्या खालीं दबत जातो,व अशा रातीर्मभ सवे सांगाडा खाली 
बसतो. असं केले म्हणजे कमानीचा भार जश्या रीतीनं त्या 
कमानीच्या विटावर किंवा दगडावर यावयास पाहिन तशाच 
रातानें उतरल्याच्या योग!ने भार येतो. व कमानीच 
कायम आकार तिला प्राप्त होतो. असं न केलें ब कमानीच्या 
वरचे बांधकाम करून घेतल तर पुढें ज्या वेळीं सांगाडा 
काढून घेतात, त्यावेळीं कमानीच्या दगडांतील किंबा 
विटांताल जे सांधे पोकळ राहिले असतील ते कठिण झाल्या- 
नतर वेडेवांकडे दवून जाऊन भेगा पडताते व त्या भेगा, 
वरच्या बांधलेल्या सिंतीर्ताहे दिसतात. खेरांज ह्या सांगा- 
ड्याची लांकर्ड, पुलाचे काम पुरें झाल्यावर दुसरीकडे वाप 
रावयाची भसल्याकारणाने त्यांनां खांचे पडून तों दुसऱ्या 
कामाला निरुपयोगी न घनर्ताल अशी खबरदारी घ्यावी 
लागते. नेर्थे नदीर्च पाश्न चिंचोळ असते ब पाणीहि फार 
नसते तेथे ह्या सांगाड्याच्या केच्या कमानीच्या सर्बंध 
गाळ्याच्या न करतां केचांच्या खालच्या आडवटालळा 
नदौच्या बाळंत खुंट ठोकून त्यांवर खांब उभे करून थोड'- 
थोड्या अंतरावर त्या खाळच्या आडवटाळा घिरे देतात. व 


स्थापत्यशास्त्र 


महाराष्रीय शानष्ोषा. (सं ) 2२६ 


---,------::::->>>>>>>>>>२कद:::२२२२>२२२२२२२२२२-२२२२_---_._,:२:२:::::::--.,-::.ददसससससड-डआडररसरजााण् 


अशा रतीने दोन, चार किंवा सहा खांबांची केची करतात. 
परंतु नेथ नदो मोठी असेल व तोतून होड्या वगेरे चालत 
असततोल व पूर येण्याचा संभव असेल अशा ठिकॉर्णा सबंध 
गाळ्याचीच केची करावा लागत व अशा केचीला खचाह फार 
येतो. ह्या सांगाड्याच्या केच्या तयार करतांना त्यांच्यावर 
दोन्ही बाजंनीं भार पडत असतांना ह्यांचा आकार बदलतां 
कामा नये. व कमान इच्छिलेल्या किंवा ठराविलेल्या आकार 
राची व्हावी हा मुख्य हेतु असला पाहिजे. ज्या ठिकाणी 
कैच्यांच्या आडवरांनां घिरे देण्णापाठी लांकडी सोट ठोकून 
त्यावर खांब उभे करण्यापेक्षा पक्या विटा चिखलांत बस- 
वून त्यांचे खांब किंवा सिंती बांधर्णे स्वस्त पडत लसेल 
त्याठिकाणी भिंती बांधून त्यांवर केच्यांचां आढडवटें ठोकून 
त्यांवर सांगाडा उभा करावा. 

कांक्रो टच्या क मा नी.-र्‍कांक्रोटल्या कमानी २० फूर 
गाळ्यापर्थंतच्या पुलांसाठीं वापरण्यास कोणतीच हरकत 
नाही. कांही ठिकाणी पोटेलंड सिभट कांक्तीटच्या कमानो 
रेल्वेच्या पुळासाठांहि वापरलेल्यः आढळ51त.ळंडनमध्ये ,अशी 
एक कमान ७५ फूट गाळ्याची आणि ७॥ फूट उंचीची 
केलेही आहे. त्या कमानीची जाडी माझ्यापाशी ३॥ फूट 
आहे आणि ती दोन्हो बाजूस वाढत जाऊन सिमेंट कांक्रीट- 
च्य़ाच बनविलेल्या धघरीत्रोसिंतीनां जाऊन ठेपलेली आहे 
तिच्या सिमेंट कांक्रोटांत १ भाग पोटेळड सिमेंट आणि ६ 
भाग गोटे व ज्ञाडी रेती घालून बाजंनां फळ्या मारून त्यांत 
सिम्रेंट कांक्रीट ओतून ती तयार केलेळी आहे.र€्त्यासाठी पूल 
छांक्रोटच्या 61नीचे केळे तर अशा कमानीची जाडी जास्ती 
ठेवली पाहिजे. कमान जर ५ फूट गाळ्याचा असेल व 
तिची उंची ९ इच असेल तर त्या कमानीची जाडी १॥ फूट 
ठेवावी. गाळ, १७० फट व उंची २ फट असली तर जाढी 
१॥ फूट आणि गाळा १८ फट अणि उंची ३ फट असली 
तर कमानीची जाडी २ फट ठेवावी 


पाटबंधघाऱ्याचींकासे 

शेताला पाणीदेण्याचे दोन प्रका र.--पहिला 
नैसर्गिक अथवा अक्कात्रेम आणि दुसरा कृत्रिम. यांपेका 
पहिल्या प्रकारांत नद्यांनां पूर थेऊन त्यांच्या दोन्ही थडी- 
वर पाणी पसरून त॑ झोसरल्यानंतर जो गाळ सांचतो त्या 
गाळामर्ध्ये दुसरं म्हणजे रब्बाचें पीक लावणें ह॑ येत व 
दुतऱ्या प्रकारांत विहिरी खोदून त्यांचे पाणी मोटेने किंवा 
भ्रन्य साधनांनी चढवून शेतीळा द्यावयाचे व कांही कांही 
ठिकाणीं लहान लहान नद्या किंवा ओढे अडवून त्यांचे 
पाट काहून त पाणी शेतास द्यावयाचे. आणि पूणे कभ्रिम 
असा प्रकार म्हणज ओढा किंवा नदी आढवून त्यास पक्का 
बघधारा धाळून मांठा तळाव बनविर्ण आणि अद्या तलावाचे 
पाणी मोठ्या लांबीचे कालवे काहून ते दरपर्मत नेऊन 
उप्याग्ांत आणणे हे होय. ज्या ठिकार्णी पाऊस पुष्कळ 


पडतो,अश] ठिकाणी त्या पाण्याचा संचये करूनव त हळू हळू 
सोडन क्षेतीकडे त्याचा उपयोग करतात, व पाणी नास्त 
होऊन दलदल बन नये यासाठी जितक पाणी शेतीला लागत, 
त्यापेक्षां भास्ती असलेलें पाणी जामिनांत चर खणून त्यांतून 
काढून देण. पावसाच ज पाणी भपष्ठावर पडत त्यापका 
बराःव भाग जमिर्नांत मरतो व थोडासा अंश भूपृष्टावरून 
वहात जाऊन त्याचे नाळे व झओोढे बनतात. व पुराच्या वेळा 
ते पणी ओढ्यांतन लहान नद्यांत व लहान नद्यांतून महानद्यांत 
बह्ात जाऊन शेवटीं समद्रास मिळत. हृ पाणी भसे व्यथ 
वाहून जाऊं नये, म्हणन ओढय़ांनां व नद्यांना बंधारे घाढून 
मोठाले तलाव अथवा जलाशय बनवन सांचवून ठेवतात 
आणि पाऊसकाळ संपल्यानेतर काळव्यांतून किंवा चरांतून 
लांबपर्यंत नेऊन चांगल्या सुपीक असलेल्या जञमिर्नाला देऊन 
बागाइतीकडे त्याचा उपयोग करतात. तसच इतर करतत 
जो थोडाफार प्रवाह वाहात असतो, तो धरणांच्या यांगात 
अडवून तेंहि पाणी शेतीला पाटांच्या साहाय्यानें | देतात. 
तर्सेच कृष्णा, गोदावरी, कावेरी वगेरे महानद्यांनां, त्या 
समुद्राच्या जवळ जवळ शेल्या म्हणजे थोडाशा उंची 
कायमचे बंधारे घालन त्यांच्या इतर क्रततील बहुतेक त 
प्रवाहाचा त्यांच्या मुखाजवळील सपाट व विस्तीणे अशा 
सुपीक मैदानावर मोठ्या प्रमाणांत शतोला पाणी देण्याकडे 
उपयोग करतात. शि.. 
पावसाळ्यांत पाण्याचा संचय करून त्यांचा शेताकड 
उपयोग ळरण्याचा प्रकार वर सांगितलाच आहे. पण तिथ 
प्रांतांत व पैजाबच्या कांहो भागांत पाऊस बहुतकरून पर्ड” 
तच नाहीं, भागि मुलख तर सपाट आणि सुपीक असा 
आहे. ह्या भागांत सिंधुनदासारख्या मोठ्या नदाचा एते 
महिन्यापासुन सप्टेंबरपर्यंत उन्हाळ्प्रांत हिमालयावरराल 
बर्फ वितळण्याच्या योगाने आणि पावसाळ्यांत तेथच 
पाऊस पडल्यामुळे जो मोठा प्रवाह सतत वाहात असत 
त्याचा उपयोग या नदीपासून मोठमोठे कालवे अथवा १ 
शभरांएासून दोनशे मेल लांबीच्या आणि मुखापार्शी शभर 
फुटांपेक्षांहि जास्ती रुंद आगि पेघरापासन वीस फुटांपर्थत 
खोल खोदन हु पाणी मोठ्या प्रवाणावर शेतीला 
देण्याकडे उपयोगांत आणतात. आणि अश्या रातार्नि माठा 
निज़ल प्रदेश लाखो खंडी धान्य उप्पन्न करूं ळागला 
आहे. जेव्हां जेव्हां पर मोठा असेल तेव्हां तेव्हां पंपरा 
पासन बीस फुटांपरेत खोडाचे पाणी ह्या कालव्यांच्या 
मुखांतून जञामिर्नांकडे वाहात असतें. परंतु पूर जर कर 
आला तर पाणीहि कमी मिळते. हो अडचण दूर व्हावी 
म्हणन सक्करपा्शी मोठा बंधारा घाळून पराच्या बेळी नदीतून 
वाहुन येणार॑ पाणी पुंबवून वाटेल तितक्ष्या उर्चापर्यंत 
चढविण्याची योजना तयार झालेली आहे. या योजन 
इलक्ष्या पुरांत व इतर तृताहे शेतीला जितर्के पार्ट 
तितछ्क पाणी बैघाऱ्याच्या दोन्ही बाजला दोन मोठा 


( पारबंधारे:) 


( पाटबंधारे ) 
1_2-__/__ क ाफसपेमयप्पप्यीणययणीणणानचायऱ-य 
कालवे काढन त्यांच्या द्वार दिल असता सिंधचा मोठा भाग 
कायमचा धान्योत्पादक होईल यांत शशय नाह 

वि हि री.-ईं पावसाळ्यांत किंवा इतर दिवसात जपि- 
नाच्या पष्टभागावरून नाल्यांतुन वह्ाणाऱ्या पाण्याबद्दल झाल 
पण जञामिनांत ज॑ पाणी मरते तेहि शेतांच्या कातास याव, 
म्हणन लञमिर्नांत विहिरी खोदून व माठ सांठवण तेयार करून 
तें पाणी उक्ती किंवा मोट अथवा रह्ाटगाड* यांच्या यांगान 
चढवन जामिर्नांला देण हा पुष्कळ दिवसापातून उपयागांत 
भाणलेल! मागं सवानां माहाोत आहच पण अलाकडं यंत्र- 
शाक्षाच्या प्रगतीमुळे वेगबेगळ्या जातीचे पप(बब जलाकषेक 
व जलोल्चालक थेन्न ) तयार झालेले आहेत. त्यांच्या 
योगाने वाटेल तितक्या खोलीवर असलेले पाणी वाटल 
तितक्या उंचापर्यंत चढवितां येत, आणि हे बब लहान 
असल्यास झ्वातानें ध मोठे असल्यास वार्फन किंवा आईल 
हंनिनन अथवा विद्यतशक्तीच्या साहाय्याने चालवितां येतात 
हे बंब जर्थे मोठा जलाशय भलेल त्या ठिकाणीं अथंदा 
निदान पांच सहा मोटांच्या पाण्याइतक पाणा दुूणारा झरा 
विहिरीत लागला असेल भशा ठिक|णाच चालविर्ण फायद- 
शोर होत. पाणी फारच थांड यंत असेल तर बब तास 
किंवा अध्या तासांतच सवे पाणी खलास करू टाकाल इतक 
लहान सांठवण किंवा फार थोर्डे पाणी देणारा ज्ञरा असल 
अशा ठिकाणीं असा बैत्र बसावेण फायदेशार नसत 

मोटेने किंवा रहारगाडग्याने पाणी चढविण किवा बबाने 


महाराष्ट्रीय शानकोरशा. (सख ) ४२७ 


उद 


पाणी चढविर्ण हे नेहमी खर्चाच काम अस्त. परंतु नामे- 


नीला पाणी नेहमी माफक मिळाल्याझाएणान ती कधीहि 
बिघडण्याचा किंबा जमिनीतील खार पृष्ठभागावर आल्य़ा- 
कारणाने जमीन निरुपयोगी होण्याचा संभव नततो. बंधारे 
घालन मोठाले जलाशय तयार करून अथवा माठाल्या नद्यांचे 
पाणी अडवन ते शेताला दिल असता त विहिरातन पाणी 
वाढून दण्यापक्षा स्वस्त पडते.पण ह पाणी जितक जामनाला 
लागेल तितकेच दिळें पाहिजे. जास्ती दता उपयांथा नाह. 
गंगा नदीचा जेव्हां मोठा कालवा काढला. त्यावॅळा गाणत 
करतां असं आढळून आल का, त्याच्या योगान तान लक्ष 
माणस व बारा लक्ष बैळ जितर्क पाणी विहिरीतून मोटांच्या 
साहाय्याने काढून जमीन भिजळी असती तितका जमान 
एकटा. हा कालवा भिजविण्यास समथे आहे 
पाणीशेंदणं.-पाणी जेव्हां २२ फूटच चढवावयाचं असल 
तेव्हां घुपांच्या ग्रोगाने त चढवितात. पण ह्यापक्षां नास्ती उन 


पाणी चढबविर्ग असेल तेव्हां डोलाच्या-योगाने ते चढवितात. | 


क 0. 
डोल म्हणने एक मेढ उभी करून तिच्यावर एक वांसा 
आडचा बसवून त्याच्या एका टोकास पोहरा बांधलेला आणि 


दुसर्‍या टोकास मोठा दगड बांधलेला असतो. हा दगड | 


मढाच्या पाक्य तितक्या जवळ बांधतात व पोहरा चापर 
किंवा पांचपट अंतरावर बांघतात. यामुळे तो दगढ जितक्या 


वजनाचा असेळ त्याच्या पेचमांश किंबा षष्ठांश वजना- ! लहान ए 


स्थापत्यच्शास्त्र 
इतकं पाणी द्र वेळेला विहिरातून उन्तांच्या योगान मजुष्यास 
काढतां येते. मनुष्याला पाणी शेदून काढावयास फार श्रम 
पडतात, परंतु थ' डोलाचा पोहरा रिकामा असतांना दार 
वरून खाली ओढून पोहरा पाण्यांत बुढविण नास्ती सोषं 
असते. कारण ईं काम करतांना दगडाच्या वजनाचा 
त्यास फायदा घेतां येतो.पोहरा पाण्यांत बुडविला'को ओढ- 
णारा दोरांचा हात सांडून देतो. म्हणने त्या वाशाच्या दुसऱ्या 
टोकाला जो जड दगड बांधला असतो त्याच्या यांगाने 
पांह्रा अडकावलल वाशाच डाक सहज उचलल नात व अशा 
रीतारने जमोनीवर पोहरा झाला म्हणने तेथील मनुष्य तो 
पालथा ७९ून घेतो. 
जेव्हां पाणी जास्त खोल असेल तेव्हां मोटेचा उपयोग 
करतात. विहोर जितका जास्त खोल असेल तितकी तितकी 
बैल चालण्याची धांव जास्त लांब करावी लागते. महाराष्ट्रा 
तश्या मोटांनां सोंडेसारखी कातड्याची नळी जोडलेली 
असते व त्या सोंडेला दोरी बांधलेली असते तिच्या योगानें 
अल हांकणारा मनुष्य बेलांबरोबर घावेच्या शेवटापर्यंत 
गेला तरी मोट थारोळ्याच्या वर आल्याबरोबर ती त्यास 
सव पाणी थारोळधांत ओतून घेऊन रिकामी करतां येते.परतु 
गुजराथंत रामी य नांवाच्या लहान मोटा असतात, त्यांनां 
अशी सोंड नसते. व त्यामुळे बेळ हांकणारा बेलांच्या बंरो- 
बर॒घावेच्या शेवटी गेल्याकारणाने थारोळ्याच्या तोढाशी 
दसरा मनुष्य उभा करावा लागतो, व तो भरून आलेली 
मोट हातान थारोळ्यांत पालथी करून घेता. ।सघप्रांतात 
मोटेच्या ऐवी रद्दाटयाडगे वापरतात व त॑ फिरविण्या- 
ताठा बैल किंवा उंट जोडतात.ह्या रह्ाटगाडग्यांनां जी दोरांचो 
माळ बसविलेली असते तिला एक फूट पासून दीड कूट 
अंतरावर गाडगी किंवा पोहरे बांधलेले असतात. आणि ज्या 
रहाटावर हो माळ फिरत असते तो रहाट बहुधा चार फूट 
व्यासाचा आणि ज्या उभ्या रहाटाला दोर गुंडाळलेला 
असतो, व ज्याच्या भोवती तो फिरविण्यासाठी एक किंवा 
दोंन बैल किंवा उंट फिरत असतात तो रहाट चार पासून 


.पांच फूट न्यासाच] अतता. विहार फार खाल अल्ला म्हणज 


रहाट फिरावयास फार मेहनत पडूं नये म्हणून रहाट माद्या 
व्यासाचे करतात किंवा पोहरे दूर दूर अंतरावर बांधतात 
सारख्याच खोलीच्या विहिरांतून उक्तांने नितक॑ पाणी एका 
दिवसांत निघर्ते त्याच्या चोपट, पांच पट मोडेन पाणाव 
मोटेच्या सव्वापटीपेक्षांहि जास्त रद्दाट गाडग्यांनी निघत 
ज्या ठिकाणी पाण्याचा झरा मोठा असेल किंवा ओढ्याचा 
प्रवाह सारखा वाहात भसेल त्यां ठिकाणी बंबाने पाणी 
चढविणे स्वस्त पडते. हे बंब चालवावयास वाफेच्या एज- 
नाचा किंवा राकेलाने चालणाऱ्या आईल ऐजिनाचा 
उपयोंग॑ करतात. दोन हॉर्स पावरचे ऐनजिन असलें 
तर तें बेळांच्या भाठ ओल्या इतक काम सहज करूं शकत 
[जिन आणि पॅप वापरल्यास व शेती बरीच मोठा 


स्थापत्यशास्त्र 


असल्यास बराच फायदा होण्याजोगा आहे. कांही ठिकाणी 


पवनचक्कीनेंहि ( हिलाच इंप्रजात वुइंडमिळ किंवा एअर 
मोटर म्हणतात ) पंप चालवितात. पण त्यांचा उपयोग 
ड्रानश्ा बागेला पाणी देण्यापलीकडे फारता होऊं शकत नाही. 
कारण हो पवनचक्की चालविण्यास वाऱ्याचा जितका वेग 
सतत अत्तावयास पाहिजे तितका नेहमी असत नाहां.आणि हो 
चक्की फार मोठी केली तर तुफानी वाऱ्याच्या वेळेला ती 
मोडून किंवा उलथून पडण्याचा संभव असतो. ज्या ठिकाणी 
पाणी पुष्कळच अस्तेल त्या ठिकाणी १०1१२ हासेपॉवरचं 
ऐनिन आणि ९ इंचापासून बारा इंच व्यासाच्या संट्रोफ्यगल 
पैपार्ने द्र तासी लाख सवा! लाख ग्यालन पाणी चढवितां 
येते. पण असे करण्याला शेतीचा विस्तार मोठा पाहिजे. 
ज्या ठिकाणी विहिरी पुष्कळ असतात आणि जमीन 
चिकण आणि पाणी बऱ्याच खोलीवर सांपडते अद्या ठिकाणी 
कालव्यांचा फारशी जरूर भातत नाही. परंतु जेथें एकंदर 
जसीनीचा चवथा भागह्ठि विहिरींनी भिडे शकत नाहो आणि 
विहिराहि २०॥२५ फुटांपेक्षा खोल कराव्या लागत असतील 
त्या ठिकाणी कालव्याचे पाणी आणतां येत असल्यास 
ते पुष्कळ लोक वापरण्याचा संभव असतो. 
छा ल वे.-ाहे दोन प्रकारचे असतात; एक जमीनीला 
पाणी देण्यासाठी आणणि दुसरे त्यामधून होड्या किंवा 
नावा चालवून माणतांची व मालाची नेआण करण्यासाठी 
दुसऱ्या प्रकारचे कालवे आपल्या इकडे फारसे नाहांतच अर्स 
म्हटलं असतां चाळेल. अशा प्रकारच्या कालव्यांनां फारसा 
उतार किंवा ढाळ अल्तां उपयोगी नाही. कारण जर उतार 
जास्ती अतेल तर ज्या बाजूला प्रवाह्द वाहात असेल त्या 
दिश्षस नावा कार जलद जातील. परंतु त्याच्या उलट 
दिशेस जावयाचें म्हृणजे त्यांनां फार मेहनत पडेल.या कार- 
णास्तव असे कालवे जमीनीच्या नीच भागांतूनच न्यावे लाग- 
तात, आणि त्यांनां स्लोप किंवा उतार फारच कमी अस 
श्याकारणानें त्यांतील. पाण्याला वेग बहुतेक नसतोच व 
यामुळे त्यांत पाणीहि फारच थोडे इ्हणजे जेवर्ढे उन्हाने 


बाळून जाईल किंवा जमोनींत जिरून नाईल तेवढेच नवे । 


खाडावें लागते. उलटपक्षां शेताला पाणी देण्यासाठी जे 
कालवे करतात, ते शडकाप्रमार्णेच त्या त्या प्रदेशा व्या उंच 
भागावरून न्यावे लागतात. कारण असे केलें म्हणजेच 
दोन्ही बाजूंच्या लांब पर्यंतच्य! 
पाणी देतां येतं. 


आपल्या हिंदुस्थानांत इंग्रज सरकारनी आरंभी आरंभी जे | जुने (सिंधु नदोला पूर आला असतां चाल होणारे 


कालवे बांधले ते बहुतेक जुन्या मूतषलमान ब[दशह्टांनी 
केलेल व कालगताने नादुरुस्त झालेलेच फिरून सुधारून 


0- 1.47 ५: 1 
चाढू केले. हिंदुस्थानांतील प्रथमचा नवा कालवा म्हणजे गग । त्यांच्या तळचा स्लोपहि फारच कमी ( दोन मेलांत ६ 


४२% ० २ > णा 
: इतका) दिलेला आहे.हा स्छोप इतका थोडा असल्यांकार हो 
| त्यांतून वाहाणाऱ्या पाण्याचा वेंगाहे फारच कमी 


य । 
शे ॥ & भ्ह भ्र 4] ज्य ग 
अळीकडे तर पॅला- . त्यामुळे अर्से घडते की,सिंधु नदीच्या पुराच्या बेळच्या 


नदीचा होय, त्यानंतर पंजाबांतील 'बारी दुञआाब ? ह्या होय 
त्यानंतर कृष्णा व गोदावरी ्रांच्या जवळील सुपीक व सपाट 
प्रदेशांत मोठाले कालवे काढले, आणि 


महाराष्ट्रीय शानकोश. (स ) ४३८ 


जमीनींनां चाऱ्या खोदून । 


( कालवे ) 
क 
बांत फारच मोठाले कालवे काढण्याचे काम चाळू आहे.आणि 
अशाच प्रकारचे फार मोठे दोन कालवे सिंधु नदी'च्या पद्विम 
बाजूकडे एक व दुसरा पूर्वेकडे सक्कर शहराजवळ सिंध 
नदांला मोठा बंधारा घाळून पाणी अढविण्याचा व ते अड” 
विलेळें पागी ह्या वर सांगितलेल्या दोन काउव्यांतून नेऊन 
शेतीस देण्याची योजना तयार झाली आहे व तें काम वाढू 
झाळें आहे. ी 

सवे नद्या देशाच्या उंच भागांत उगम पावून सखल प्रदेश 
मिकडे असेल तिकडेच वाह्यात जातात आणि शेवटी समुद्रास 
मिळतात. त्यांच्या पात्रांना उगम्ताजवळ जास्ती ढा 
असते. आणि मुखाजबळ फारच थोडा असतो, यासु 
मोठ्या पुरांत उगमाजवळच्या भागांत पाण्याचा वेग अतिशय 
अततो आगि सुखाकडे तो कमी कमी होत जातो त्यामु£ 


> लड... अह ह्र क ह ती 
असं घडते की उगसाजवळच्या पाहेल्या कांद्दी मेलांत मात , 


व वाळू हां तर वाहून जातातच पग मोठमोठाले गो 
द्र पावसाळ्यांत मेल अर्धामेलपय़ेत पाण्याच्या लाटांच्या 
बरोबर गडगडत जातात. असे गोटे वाहन जाण्याला ताशा 
चार पासून सहा मेळ पाण्याचा वेग असावा लागतो.इतका वेग 
येण्याला पाश्राला उतार किंवा स्लोपाहे फार असावा लागती ' 
नास्ती उतार मोठय! ओढ्यांनां आणि डोंगराजवळच्या 
भागांत बऱ्याच मोठ्या नद्यांनांहि असतो. यामुळे अश्या ठिका गी 
नद्यांच्या ब ओढ्यांच्य़ा पात्रांतून मोठाले गोटेच आढळतात" 
अशा प्रदेश्याच्या खाच्या भागांतून नद्यांच्या पात्रांना उतार 
कप्ती असह्याकारणाने पाण्याचा वेग कमी होतो व त्यार्ट 
अश्या ठिकाणापर्यंत गोटे वाहून जात नाहीत. पण जाडी २" 
वाहून जाण्याइतका वेग असल्यामुळें पात्रांतून जाडी रेत! 
सांपडते. व अज्ञा भागाच्या खालच्या (म्हगजे मुखाकडीठ) 
बाजुस ब!रांक रेती आढळते. आणि ज्या भागांत उतार 
फारच कमी असल्याकारणाने पाण्याचा वेग तासी दोत 

पेक्षांहे कमी असतो अशा ठिकाणी अतिशय बारीक वैर्टि 
आणि माती मात्र प्रवाहाबरोबर वाहात जाते. या ह 
जसजसं नर्दांच्या मुखाकडे नावे तसतशी नदीच्या पात्रा 
फक्त बारीक वाळू भाणि मातीच आढळते आणि मुखाजन 
तर वेग अतिशय कमी झाहप्राकारणाने पात्र फारच रद भे 
उथळ बनते. आणि अश्या कित्येक मेलपर्यंत पशरलेटर, 
पान्नांतून अनेक मुखांनी मोठमोठाल्या नद्या समुद्रास नाड 
मिळतात.सिंधप्रांत सिंधु नदांच्या मुखाजवळ असल्याकार, _. 
व तेथील नमीनहि सपाट मेद!न असल्याकारणानें का; 
)) 

काढलेले होते ते ५० पासून १०० फूट रुंदौत्ष असून लर त 
८19० फूट खोलीचे पाणी वाहाल असे केलेले असत? 


*“- ॥- 


( कालवे ) 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (स ) ४२९ 


स्थापत्यर्छारित्र 


पाण्यांतील सवे गाळ पाण्याचा वेग क॒मो झाल्याकारणाने या 
कालव्यांच्या तळाशी बसतो. व पाणी ओसरून गेल्यावर हा 
२३ फूट जाडीचा गाळाचा थर पुढचा पात्रसाळा यावयाच्या 
अगोदर काहून टाकावा लागतो. यांच कालव्यांचे पाणी 


त्याच्या शाखा क्राहून जसजसे वापरले जाते ससतशी काल- . 


व्याची रुंदी कमी कपी केलेली असते. म्हणजे आरंभी जरी 
१०० फट संदौचा काला असला तरी कांहा मेल गेल्यानंतर 
ह्याची ८० फट रुंदी, नेतर ६०, नंतर ४०, नतर २० अशी रंदा 
कमो करीत जातात. व पाण्याची खोलीहि आरभा १3०1१५ 
फूट असली तरी ती पुर्ढ कमी हात होत ४ फुटांपर्यंत 
ठेवतात. असे केल्यानें पाण्याचा वेंग साधारण रीतांने दर 
सेकंदास दोन फट राहतो 

बारमद्दाचालु असणारेकाळवें--ालेते कालवे 


काढावयाचे म्हणजे ज्या नद्यांनां बाराहि महिने पुष्कळ 


पाणी असेल अक्या नद्यांपांसन ते काढावे लागतात. अशा 
प्रकारच्या नद्या म्हणजे उत्तरहिंदुस्थ[नांत हिमालयातून [नघ- 
णाऱ्या नद्याच होत. या नद्यांनां पावसाळ्यांत डांगरावर व 
सवे प्रदेशांत पाऊस पडत भसतो तेव्हां तर विपुल पाणी 
असतेच पण भर उन्हाळ्यांत सुद्धां हिमालयावराल बफ 
वितळल्याकारणानें त्याचें पाणो मिळत, अशा नद्या म्हणज 
गग्ा, यसुना, गंडका, सिघु नद व त्यास मिळणाऱ्या ब्रयास 
रावो, सतळ्ज, चिनाब आणि झेलम, ब्रह्मपुत्रा वगर हात 
या नद्यांच्या काळव्यांनां पावताचे व बफाच मिळून बाराष्ठि 
मास पाणी परत. याखेरीज झांणभद्र नद॒ आणि कृष्णा 
गोदावरी, कावेरी वगेरे महानद्या फार लांबपर्यंत वाहात 
असल्याकारणानें व त्यांनां पुष्कळ लहान नद्या मिळत अस- 
ह्याकारणानें त्यांच्या मुखाजवळच्या भागांत बरंच पाणी 
बार।हि मास वाहात असते व अशा नद्यांच्या सुखाजवळील 


सपाट प्रदेशांत थोड्या उंचीची धरणें बांधून त्यांच बहुतेक | 


पाणी त्यांच्या दोन्ढी बाजुला कालवे काहून उपयांगांत भआाण- 
लू आहे. दुसऱ्या लहान नद्यांतून बाराहि मास मोठासा 
प्रवाह वाहात नसतो. परंतु ज्या डोंगरांतून त्या निघतात 
त्या डोंगरांवर पावसाळ्यांत पुष्कळच पाऊस पडत असतां 
आणि ह सवे पाणी समुद्राला व्यथे नाऊन मिळत असतें 
अश्या नद्यांच्या डोंगराजवळील भागांत उंच उंच धरणें बांधून 
मोठमोठाल्या जलाशयांतून (तलावांतून)कालवे काहून त्यांतून 
बाराहि मास पाणी सोडण्याची व्यवस्था केलेली असते. असे 
मोठाळे जलाशय बनविणे हें डोंगराळ प्रदेशांत जरी मोठया 
खर्चाचे असळे तरी होऊं शकतें व अतते तलाव आणि कालवे 
गोदावरी, प्रवरा, नीरा, मुळा-मुठा वगेरे नद्यांवर बांधलेले 
आहेत आणि कृष्णा, घटप्रभा या तद्यांनां धरणें बांधून कालवे 


काढलेले आहेत. दुसऱ्या कांहां मोठमोठ्या नद्यांनां तलाव 


बांधून कालवे काढण्याच्या योजना तयार झालेल्या आहेत 
परंतु कांही कारणाने ती कार्ये अद्याप झालेली नाहोत. या 
खरीाणाहि लहान ळेहान नद्यांनां तलाव बांधून दहा-र्वाल 


। मेल लांबोपर्यंत कालवे काढलेले आहेत. सध्यां नलशक्ती- 
पासून वीज उत्पन्न करण्यासाठीं म्हणून ३ मोठमोठाले जला- 
शथ लोणावळ्याजवळ टाटा कंपभीर्न बांधलेले आहत. व 

! कोयना नदी आणि निळामुळा, आंध्रादरी या ठिकाणाह्ि 

मोठाले जलाशय करून त्यांचे पाणी वाज उत्पन्न करण्याकडे 

: वापरण्याचा टार कैपनीचा इरादा आहे. 

नद्यांच्या उगप्राजवळ स्लोप किंवा उतार जास्ती असतो. 
अशा ठिकाणी थोड्या उंचीचा दघारा घालून पाणी अड- 

: विळे तर तेथन कालवा काढण्याला सुगम्त पडतें. कारण 

अशा ठिकाणा नदीचा स्लॉप दर मलाला ६ फूट असला व 

नरदांची द्रड २० फूट उंचीची असली आणि नदोच्या कांठा- 

वरोल जमिनालाहि दर मेलास ६ फूट प्रमाणे उतार असला 

व घरण पांच फट उंचीचे घाळन कालचा काढला आणि 

त्याला द्र मलाला फूट स्लाप [दला तर दर सलाला 

चार फूटप्रमाणं नदीचा तळ व.कालव्याचा तळ यांजमध्ये 

। अतर पडत जाईंळ. आणि कालव्याचा तळ जरी आरभी 

जमिनीपासून २० फूट खोलांवर असला तरी जेथून कालवा 

काढला तेथून ५ मैल अतरावर म्हणजे कालव्याच्या सहाव्या 

। झैलाच्या आरंभीं त्याचा तळ जमिनीबरोबर होईल. आणि 

अशा रीतीनें सहाव्या मेलाच्या खाली कोणत्याहि मेलांत 

, शेतीला पाणो देतां येइल अथवा ज्या ठिकाणा नदीत 

। खडक असन पाण्याचा धबधबा असेल अक्शा ठिकाणाच्या 

। थोड्याशा वरच्या बाजूला लहानसे धरण बांधून कालवा काढळा 

असतां आरेभींच काल्व्याची खोली फारशी न घेतां काल 

। व्याचा तळ जसिंनोच्या पष्ठभांगाजवळ लवकरच आणतां 

। येतो ब शेतीत पाणी देतां येते. मुद्द्याची गोष्ट हो को, काल- 

। व्याच्या तळाचा स्लोप अथवा उतार आणि नर्दांच्या तळाचा 

| स्ळोप यांमध्ये गर्थे जेथे जास्ती अतर पडूं शकेल अशी 

। ठिकाणें कालव! काढण्याला सोईचा होत. नर्दांचे पाणी अड- 
वून ते शेत!साठी वापरण्याकरितां बांधलेले कालवे कोणत्या 
ठिकाणापासून काढावे यांची तत्त्वे वर सांगितलींच आहेत.पण 
ज्या ठिकाणी पावसार्चे पाणी सांठवून मोठमोठे जलाशय अथवा 
तलाव बांधलेले असतील त्यांचं पाणी उपयोगांत आणण्या- 
साठा जे कालवेतयार करावे लागतात किंवा पाट काढावे लाग- 
तात त्यांनांहि कालव्याचा तळ जितक्या लवकर नसीनाच्या 
तळाबरोबर येईल अश्या जञामिनीवरून त्यांची मांडणी केलेली 
असते.व तेथून पुढीडि अशा जमिनीवरून कालवा नेतात की, 
कोणत्याहि ठिकाणीं तो फार जमिनीच्या वर येऊं नये किंवा 

' जामिनीच्या फार खाली जाऊं नये. साधारण धोरण असं 

! ठेवतात की, कालव्यांतील पाण्याच्या खोलीपेकी ₹ खोली 

नाम्िनीत असावी व 4 खोली वर असावी. उदाहरणाथ 

कालव्यांत पाणी आठ फूट खोलाच नहूमा वाहात. असल 
तर त्यापेन्झां चार फ2 पाणी जभिवींत कालवा काढण्यासाठी 
खोदलेल्या चरांतून आणि बार्कारचे कालव्याच्या दोन्ही बाजूंला 

। ले मातीचे बांध असतात त्यांमधून बाहोळ अर्स करतात 


( काछवे ) 
पॅपॅलॅलॅटॅसफ्फ्स्स्स्सरलिशि 


स्थापत्यशास्त्र महाराष्ट्रीय शानकोश. ( स) ४४०, 
कालव्याचंप्र मा ण.-ऱकालवा केवढा मोठा बांधा- 


वयाच| हृ ज्या नर्दार्चे पाणी अडवून न्यावयाचं अस्ते त्या 
नदीत उन्हेःळ्य'च्या आरंभी कर्मांतकमी किती प्रत्राह 
वाहात असता त्यावर अवलंबून असते.साध।रणतः रब्बीच्या 
दिवसांत जितके पाणी नदांत मिळत असेल तितके सवे पाणी 
नाण्याइतका मोठा कालवा बांघतात, व खरीपाच्या वेळी 
त्याच्या दुप्पट पाणी त्यांत सोडतां व उपयोगांत आणतां 
येईल इतकी जात्तो खोली ठेवलेली अतते. 
पाण्याचेप्रमा ण.-कोगत्याहि कालळव्यारने किती एकर 
जमोन भिजञेळ याचा हिशेब करतांना कालव्यांत द्र सेढं- 
दाला जितके घनफूट पाण्याचा प्रवाह वाहात रसेल त्यांतल्या 
द्र घनफुटानें चाळीतपासून पंच्याहत्तर एकर भात जमीन 
किंवा इतर खरीपाची पिकं भिज्ञवितां येतात.किंवा १५० पासून 
२०० एकर रढबीचे पीक काढतां येत. जितकी जमीन दर- 
वर्षी भिजते त्याच्या निदान साधारणतः दुप्पट तरी पडतर 
असते. पण कांहीं कांहीं ठिकाणी जितकी भिजावयाजोगी 
जमीन असेल त्याच्या पाऊणपर्टापेक्षांहि जास्ती जमीन कांहा 
कांह्दा गांवांतून दरवषी काळव्य़ाचं पाणी घेऊन भिजवितात. 
क]लव्यांतूनवाद्दतू क.-णज्या ठिकाणी काळ्व्यांतून 
माळ किंवा माणसं भरून होड्या किवा नाबा चालावयाच्या 
अन्ततात अशा मोठाल्या शोणभद्र किंवा गंगानदीच्या 
कालव्यांतून अश्या खात नांवा चालण्यासाठी म्हणन. दर 
सकदास ४०० पासुन ६०० घनफूट इतका प्रवाह सोडतात. 
याखेरीज शेतीला द्यावयासाठी लागणारं पाणी ते वेगळेंच. 
ज्या ठिकाणीं कालवा रेताळ जञाभेनीतून गेलेला असतो अशा 


ठिकाणी कीं कधीं १५२० मेळ डांबीच्या भागांत दर 
सेकंदांत दोन्शही किंवा अडाचश घनफट पाणी झिरपन 


गेळेंळ आढळून आळ आहे. मोठमोठ्या कालव्यांची रुंदौ 
बराच ठवावा लागते.कारण त्यांतून दोन होब्या एकमेकीच्या 
बाजुने निघून जातील इतका तरी त्याची रुंदी असलीच पाहिजे, 
त्याचप्रमाणे म[लान भरलेल्या नावा तरण्यासाठी पाण्याची 
खोली २॥ फुटांपेक्षा कमी असतां कामा नवे. यामुळे 
पंनाबांतीळ सतलज कालवा, यसुनेचा कालवा वगेरे काल- 
व्यांतून पाण्याच्या खोलीच्या १३ पासून १" पट रुंदी ठेवि- 
ळेळी आढळते. कालव्याच्या तळाला नो स्लोप म्हणजे 
उतार द्यावयाचा तो अश! बेताचा असावा लागतो कौ, 
कालव्यांत पुरं पाणी सोडलें असतां उतार फार अलल्यामुळे 
त्याचा तळ [व| बाजू यांची म्राता पाण्याच्या वेगाने वाहून 
न बाइल. चेग जास्ती झाल्यास कालव्यावरराल पुलांच्या वगेरे 
पार्यांनां धक्का लागण्याचे भय असत. उळट उतार फारच 
कमी ठंबला तर पाण्याचा वेग फार कमी होतो व त्यामुळे दर 
सकदात जितकं घनफूट पाणी त्या कालव्यांत सोडावयाचें 
असल ।तंतक घनफूट पाणी वाहून जाण्यासाठी वेग फार कमी 
असल्यामुळ नाळव्याची खोली व रुंदो वाढवावी लागते 
खरीक्न पाण्याला वेग कमी असला म्हणजे कालब्यांत गाळहि 


पुष्कळ बसतो.कारण गाळ वाठून जाण्यालाहि पाण्याला ठर! 
विक वेग अत्तावा लागतो. आणि गाळ बसला म्हणजे लव्हाळ 
वगेरे पाण्यांत उगवणाऱ्या वनस्पती[पातनहि बराच त्रात 
हाता. खरीज तळाला स्लोध कमी असला व जमीनीला ढाळ 
जास्त। असला म्हृणजे कालव्याला ( त्याचा तळ नमीोनीच्या 
वर येऊ ने म्हणत 3 दगडी बांधकामाचे धबधबे किंवा 
घोत बांधून कालव्याचा तळ जमीनीच्या खाली राहील अशी 
व्यवस्था करावी लागते.ग[ळ बरसू नये किंवा लव्हाळे वाहूं नय 
म्हणून पाण्याचा बेग दर लेकंदास दीड फुटापेक्षां कमी न 
येईेळ इतका तरी हलोप किंवा ढाळ दिला पाहिजे. म्हणून 
मोठमोठाल्या कालव्यांतन दर मेलाला सहा इंचापेक्षा कमी 
स्लोप देत नाहींत. काढव्यांतील पाण्याची खोली नसजशी 
ब(ढत जाईल तसतसा त्यांतील पाण्याचा वेगहि वाढत जाता 
आणि कालव ज्या जमीनीतून काढला असेल. ती जमीन 
रेताळ असली तर दर सेकंदास ३ फुटापेक्षा पाण्याचा बैग 
जास्ती असतां उपयोगी नाही. याचा अर्थ अत्ता की, पाणी 
कमी असेल त्यावेळेस तेकंद्वास्त दीड फुटोपेक्षां पाण्याचा 
वेंग कमता न होईल आणि जास्तीत जास्ती पाणी असतांन 
सेकंदास तीन फूट यापेक्षां जास्ती वेंग न होईल. भता 
तळाचा स्लोप ठेंवला गाहिजे. गंगा नदीच्या कालव्याठी 
वरच्या भागांत गेलाळा दोन फटप्रमाणे स्लोप किंवा ढा? 
दिलेला आहे, व खालच्या भागांत एक मेलास सवा फूट 
स्कोप दिलेला आहे. इतका स्लोप दिला असला म्हण 
कालव्यांत पांच फूट खोलीचे पाणी वाहात अर्त€ 
म्हणज्ञे पाण्याचा तेग माफक राहतो. याचा अर्थ असा १॥/ 
गाळहि बसत नाही किंवा जमीन धुऊन जात नाही. उलट 
पक्षी याच काळव्यांत सहा पासून आठ कट पाणी सोड& 
तर वेंग वाढून तळ व बाजु यांची माती वाहून जावयास 
लागते. म्हणून साधारण नियम भसा आहे की, दर सेकंद! 
तीन फूट म्हणज दर तासास दोन मेल यापेक्षां वेग जास्ती 
न वाढेळ इतका स्लोप द्यावा. गंगा नदीच्या खालळच्य़ा 
काळव्यांत मेळाला सहा इंचाचा स्लोप असन त्यांत दही 
फूट खोलीचे पाणी सोडले तर दर सेकंदास पावणेतीन 
फूट इतका वेग येतो. ज्या ज्या ठिकाणी कालव्यांतून 
नावा चालवावय़ाच्या असतील त्प़रा त्या ठिकाणी पाण्या” 
पासुन कालव्याच्या एका बाज़स तरी एक पासून तीन फूट 
उंचीवर माणसांना चाळावयासाठी रस्ता करतात ३ ह 
रस्त्यावरून नावांनां दोर बांधून त्यांनां खेचून घेऊन 
नातात. ह्या रस्त्याची उंदा निदान १२ ते 1५ फूट ठेवतात 
आणि पुलाखाठून जातांना रुंदी निदान सहा फूट ठेवतात 
काळव्या साठा स व्ह (पाहणी व मापणी).-ही करतांनी 
लेव्हल्स फार काळजीपर्वेक घ्याव्या लागतात व त्यांत शभर 
मेळांत एक फुटाप॑क्षां जास्ती चक असतां कामा नये. बर 
सांगितलेंच आहे की, कालवा काढावयाचा तो दंडावर्ख 
( वाटर झेड ) काढाव| म्हणजे लहान लहान ओढे 


( कालवे ) 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. ( स.) ४०१ 


स्थापंत्यशास्त्र 


ओलांडून नाण्यांत लागणारी दगडाची बांधकामे बांधण्याची 


फारशी जरूर पडत नाही. जेथें नेथ ओढा किंवा नदी । 


ओलांडून जाण्याचा प्रसंग येहुल त्या त्या ठिकाणी त्या 
ओढ्यांतून पुराच्या वेळीं जास्तीतजास्ती किती पाणी वाहून 
नात असेल याबद्दलचा बरोबर अंदाज काढावा लागतो. 
कालवे होतां होईल तों सरळ रेषेत नेलेले चांगले. जर वळण 
देणें नरूरच असेल तर वळणाची त्रिज्या मोठी ठेवावी. 
कालव्याची लाबी मांडतांना जेथून कालवा निघाला असेल 
त्याच्या माथ्याजवळ जी मोठी भिंत बांधून त्यांत कमानी 
ठेवून त्या कमानीनां लोखंडाचा किंवा लांकडी दारं बसवि- 
लेढळ॑ असतात अशी भिंत हंच कालव्याचे आरंभस्थान 
समनत|त. हा दारे भिंतींच्या माथ्यावर स्क्रू फिरवून वर- 
खाला करतां येतात, आणि ती १द॒ केलां असतां पाण्याचा 
थेंबाहे त्यांतून न नाईल अशा रातोर्ने कमानीच्या बाजूला 
पितळी चौकडी कमानींन! बसविलेल्या असतात. त्या पितळी 
चौकटीच्या दारांनांहि तशाच प्रकारच्या गुळगुळांत चौकटी 
बसविलेल्या असतात. त्या बरोबर एकमेकोला लागून त्यांतून 
एक थेबाहे पाणी न जाईल अशी व्यवस्था केलेली असते. 
काळव्यांच्य! दोन्ही बाजुस जे भराव. करावयाचे असतात ते 
फार काळजीपूर्वक व मोठ्या जाडीचे करतात, भागि अशा 
भरावांची माती भर रेताळ असेल तर त्यांच्या मधांमध चर 
खणून त्यांत चिकंण मातीची मित घालतात. 

जेव्हां नेव्हां कोणत्याद्वि नदीपासून कालवा काढावयाचा 
असतो तेव्हां तेव्हां सवे भ्तूंत कालव्याला सुबलक पाणी 
मिळारवे म्हणून अशा ठिकाणच्या! खालच्या वाजूला धरण 
किंवा बंधारा घालतात त्याच्या योगार्ने बंधाऱ्याच्या 'माथ्या- 
प्येत पाणी चढवितां येते. अश्या रांतारने कालब्यांत 
कमीतकमी पाणी वाहात असतांना बंधाऱ्याच्या माथ्या- 
इतक्या उंचापर्यंत त्यांत पाणी सोडतां येते. पुष्कळ ठिकार्णी 
अशा बंधाऱ्याच्या दोन्ही टोकाजवळून नदीच्या दोन्ही कांठा- 
वरून सारखच कालने काढलेले असतात. कारण बंधाऱ्यान 
एकदां पाणी आळे भ्हणजे ते नर्दांच्या दोन्ही कांठांजवळ 
एकाच लेव्हृलमध्ये राहत, आणि म्हणून वाटेळ तर एका 
कांठावरून किंवा जरूर असल्यास दोन्ही कांठांबरून दोन 
काळवे काढतां येतात, आणि अशा रातार्ने प्रत्येक काल- 
ड्पास लागणाऱ्या एका धरणाची बचत होते. उन्हाळ्यांत 
नदोतून नितकें पाणी थेत असेल तितर्के सवे पाणी काल- 
व्यांतून सोडून त॑ जमीनीला पाणी देण्याच्या कामी उपयोगांत 
आणतात. 

दगड चुन्याच्या बांध कामाचेब धा रे.-अशा 
अधाऱ्यांचे बांधकाम टिकाऊ डबरद्गड व होयेडोलिक 
चुन्याचे असते, आणि ते (१) दक्षीनी बाजुच्या आपतरणाचें 
त|डकाम सुतकीने टापलेल्या चौरस खांडक्यांने व आंतल्या 
बाजुस विनयुरी डबरचुन्याचं, ( २) मागील बाजर्चे आव- 
रण बिनथरी हबरचुन्याचे व (३) पुरणीचे काम बिनथरी 


। ढबरचुन्याचें किंवा कांक्नोटाचे असं करतात. दरशेनी आव- 


रण म्हणज बंधाऱ्याचे वाह्यावरण सरासरी ३ फूट जाडीचं 
असून त्याचें तोंडकात सुतकानें टापलल्या 'चौरस खांडक्यांच्या 
थरांचे असावं. खांडक्यांचे तळ व माथे दशनी बाजूच्या 
पातळीशी काटकोनांत असावे तोंडकामाच्या मागीळ आव- 
रणाचा भाग थराच्या डबरकामाचा असावा. तोंडकामाचा ष 
मागच्या बाजूच्या कामाचा चांगळा मिलाफ असतां मागल्या 
बाळू'च्या दगडांची उंची तोंडाकडील थराबरोबर म्हणने ७ 
इचांपासून १० इंचांपर्यंत असावी, व त्याचे तळ व माथे 
सांधणींत असावे. पण उभे सांधे ओळंब्यांत नसले तरी 
चालतील. दगड विशेष न घडतां होईल तितक्के एकमेकांस 
ठेपून बसवावे. आवरणांताल प्रत्येक दर्शनी थराच्या बाजुस 
व आंतील रचनेंत सांधमोड झाली पाहिजे. सर्वे दगड 
चुन्यांत बसतविण्य।/पूर्वी चांगले भिजवावे, व मोगरीने ठोकून 
एकमेकांस लागून बसवावे. मागच्या बाजूच्या दगडांमध्ये 
राहिलेल्या पोकळ नार्गत मळलेला चुना घाळून त्यांत 
कपऱ्या घालून ठोंकून बसवाव्या. कपऱ्या बसविल्या म्हणजे 
चना थोडा लागून बांधकामाचे वजन वाढतें. बांधकाम 
चाललें आहे तोंच दशेनी;बाजूचे सांधे साफ करावे. म्हणज 
दरजा भरण्याची आवदयकत! राहणार नाही.अ|वरणांता द्‌ृग- 
डाची मागील बाजु खाणींतून जशी येईल तक्षीच राहू द्यावी. 
म्हणजे तोडकामाचा किंवा बिनथरी डबरक्तामाचा किंवा 
कांक्रीटाचा एकजीच होईल. मागील बाजूच्या आवरणाचे 
किंवा पुरणाचे काम बिनथरी डबरचुन्याचं करावें. आणि 
दगडाचे तळ व माथे सांधणांत नसून दगडावर दगड कश्षे 
खाणीतून येतील तसे मोगरीने ठोकून बसवावे. आवरणाचे. 
बांधकाम थोड्या उंचीचे झाल को, छागलोच पुरणांतील 
मांडणी सुरू करावी. व दोहीच्या मांडणीची एकमेकांत 
चांगली सांघमोड न्हावी. दोन्ही आवरणांतील थर पाण- 
खळीत असावे. 

बंघाऱ्याचापाया.-णबांधयाच्या भिंतीचा पाया प्रत्येक 
ठिकाणीं खडक लागेपर्यंत व थोडा खडकांत नाईल अशा 
बेताने खणावा. बंधाऱ्याबरून पार्णा पडेल अशा बैधाऱ्याच्या 
भिंतीचा पाया अतिशय खोळ खढकापर्यंत नेला पाहिज 
ब पायाचे थर दशनी बाजुच्या उताराच्या पातळीशी कार- 
कोनांत येण्यासाठी खडकांत उतार भरून काढला पाहिजे. 

बघाऱ्यांतीलकांक्तीटाच का म.--ह कांक्रीट कर- 
तांना हॉयड्रॉलिक लाइमच्या मळलेल्या चुन्यांत खडी, लहान 
दगड, स्वच्छ वाळू अथवा लहान गोटे पाण्यानें भिजवून 
मिसळून ह मिश्रण फावड्याने चांगलं ए'6ठिकार्णी कालवावे. 
खडी व गोटे, सोईनें कालवतां ब धुमस करतां येता अशा 
आकाराचे असावे. कांक्रीटांतील सर्व फटी व पोकळ जाग) 
झगदी बुजून आक्तन हलक्या धुमसाने ठोकले असतांहि 
पातळ चुना पृष्ठभागावर यावा म्हणून. मळलेल्या चुन्यांत 
९ भाग बाळू व १ भाग चुना घालून मळलेल्या चुन्याचे 


स्थापस्यांखा 


महाराष्ट्रीय क्षानकोश्षा. (लख ) ४४२ 


( पाटाचे भराव ! 


७-८“: यय नन ययन ननणाय 


३ भाग घ्यावे आणि खडी २ भाग, गोटे २९ भाग, 
व मोळढे गोटे २ भाग घेऊन त्यांचे 
ज्ञागेवर निदान ७*वेळां खालवर कालवावे, व कांक्रोट तयार 


झाळ म्हणजे, दुशेनी बांधकामाच्या थर!च्या जाडीइतका 


लहान 


काम चागलं भिजवन अण्कुर्चांदार काठांने, आवरणाचा व 
कांक्रीटांचा एकजन्ीब व्हावा भहासाठा कानाकापऱ्यात त 


ळाळ झाला असेल तर त्यांतील दगडांच्या कडा चांगल्या 
भिजवून त्यांवर पातळ मळलेल्या चुन्याचा गिलावा करावा, 
म्हणजे त्यास कांक्रीट आावळून घरोल. परंतु अतत करण्याची 
बहुधां जरूरी पडत नाहां. कारण दोन्ही बाजुच्या आतवर- 
णांचे थर बांबले की, लागलीच पुरणींच काम सुरू करतात. 
बधाऱ्यांत १ चौरस इंचावर ६० पोंडांपेक्षां आंधेक ओझे 
येण्याचा संभव नसतेळ अश्या ठिकाणीं पुरणींत सचे ठिकाणी 
छांक्रीट धालावे. 

कांक्रीट तयार करतांन त्यांत न भिसळतां येतील अत्ते 
मोठे दगड अथवा शुडे कांक्रीट पसरतांना त्यांत घालावें. हे 
घातल्याने निरनिराळे थर आवळून बसतात,मळलेला चुना कमी 
ळागतो व बंधाऱ्याचे वनन अधिक होतं. अत्ते दगड क्वांक्री- 
टाच्या घनकळाच्या एतृतीयांश असावेत. ते कांक्री गाच्या 
पुरणांत बालण्यापूर्वी व त्याभोवती कांक्रीट पतरण्यापूर्वी 
पाण्याने भिजञवावे.बांधकाभ व कांक्रीटांतील चुना पाणी शिप- 
ढण्याइतका आळल्याबरोवर त्यावर पाणो घाटून तो नेहमी 
भोला ठेवीत नावा. वर सांगितलेल्या कांक्रीटासाठी व बांध- 
कामासाठी फार काळजीने मळळेला चुना बापरला पाहजे. 
तो तयार करतांना घाणीत चांगला भाजलेला हॉयडालिक चुना 
सारखा पत्तरून त्यावर पाणी शिंपडावे. परंतु चुना पाण्यांत 
बुडेल इतक पाणी घाळूं नये. एका तासांत तो चांगला 
भिजवावा, व त्यानंतर १ तास लोटल्यावर तो खालवर करून 
त्यांतीळ न विरलेळे खडे काढून टकून पुन्हां पाणी घालून दोन 
तास तसाच राहू द्यावा, म्हणन चुना एकंदर ४ तास पाण्यांत 
राहावा. नतर तो घाणीत ३ तास भळून बारीक करावा; घट्ट 
झाल्यास थोडे पाणी घालावे. नंतर स्वच्छ व बारीक भिन 
ळेळी वाळू चुना चांगळा होईल अशा प्रमाणाने चुन्यांत 
बालावी. बहुत 6रून १ भाग चुना द ९ भाग वाळू यांचा 
मळलेळा चुना चांगला होतो. चुना व वाळ घाणीत घालून 
हे मिश्रण चांगलं २ तास मळावे, चुना मळण्यास एकंदर 
५ तास लागतात. 


29 


पाटा संबंधी पूल व सोर्‍्यांचेंबांध क्रा म, 
डबर चुन्याचे बीनथ रीबांधघकाम.-ऱ्हें बांघ- 
काम बिनथरी डबरचुन्याचं असतं. दगड कटिण असन 
प्रत्येक दशेनी दगड निदान पाऊण घनफूट असला पाहिले 
बांधब्ात्तांत दगड चुन्यांत लपेटून बसवावे, ब त्यांचे तळ 
बहुतेक समांतर असळे पाहिजेत. सांध्यांत दनी बाजपासन 


मिश्रण तयार केलेल्य! । 


मैदान ३ इंच कळाशी असावी, व एकमेकांजवळ असणाऱ्या 
दोन दगडांचे दुमाले सारखे नसावे. दगडांच्या तळाशा! 


। काचळा असं नयेत, परंतु बाजच्या सांघ्याच्या फटटांत मात्र 


! चुना फारसा लागे नथे म्हणन काचळा घालाव्या. सवे बांधे 
थर १ दिवसाआढ घालीत जावा. कांक्राठाच्या बाजूचे बांघ- | 


कामाच्या रचनेत ६इचाची सांधमोड व्हावी.बांधकामांत बस” 
विण्यापूर्वी सवे दगड चांगले भिजवावे व खालच्या थरावर 


। वरचा थर येह्रेपर्येत खालचा थर ओला ठेवावा. 
ठेचून बसवावे. बाहेरचा भाग बांधून एक दिवसाहून अधिक | 


क॒मा न काम.-ज्या पुलावरून पाट जातो त्या पुलाच्या 
कमानीच्या तोंडच्या दगडांचे व पलखांचे तळ कमानीच्या 
आंतल्या वतुळखडाच्या वळणांत असावे, व त्यांच्या बाजूंच्या 
सांध्यांत व मागील टोकाशी रचर्नेत सांधमोड व्हावी. 

कमानीच्या तोडच्या दगडांची आणि पलखांची लांबी 
किंवा दुमाला तिच्या जाडोच्या अर्ध्याहून कमी नसावा 
चावीचे दगड खेरीज करून पलखांचे व तोंडच्या दगडाच 
माथे कमानी व मच्छ यांच्यामधील प्रणींत शिरावे, १७ 
कमानीच्या मध्यांतील तोंडचे दगड व त्याजवळच्या पलखा 
फार काळजीनं घालन त्यांची जाडी कप्नानींच्या नाडी न 
अधिक असल्यास त्या घडन माथ्याबरोबर कराव्या. म्ह 

1णी जाण्याच्या मार्गीत कांही अडथळा राहणार नाहा-कमा 
नीच्या तोंडाचे दगड फक्त तळांत व सांध्यांत घडलेले अता 
च एका आढ एक दगडाचो वरोल पुरणीच्या मिंतारु 
( स्पँड्टीळ ) सांधमोड व्हावी. वर पुरणीसाठी करावया 
कांक्रोट २ भाग खडी, १ माग लहान गोट, १ भाग ली 
ळ॒ व एक भाग चन्याची फक्की यांचं करावे, चुना विर 

त्यांत बारीक वाळू घाळून अञअमासे ७ तास घाणीत न 
ल्यावर. तो मळलेला चुना भिजविलेली खडी, लहान गो 
यांच्या मिश्रणांत घाळून चांगला कालवावा. काँक्रीट त! 
आहे तोंच त्याचा उपयोग करावा, आणि ९७ इंचाच यत 
घालून त्यावर घुमस करावा. सिमेंटच्या दरजा 
झाल्यास बांधकामाच्या सांध्यांतळा चुना १ ईंच खोली 
खरडून काढून सिमेंटांत समभाग स्वच्छ रेती घाढून € 
रण घट्ट करूत ते आळे लागण्याच्या अगोदर दरा 
ण्यास वापरावे, म्हणजे सांध्यांतन पाणी गळणार नाहीं 

ज्यावरून पाट जातो अशा मोऱ्यांच्या छावण्या सार 
हच नाडीच्या असन त्यांच्या प्रत्येक भिंतीवर टेकणा, 
बाजूची लांबी ६ इंचापेक्षा कप्नी नसावी. दोन्ही तोड! ी 
छावण्यांचा, प्रत्येक बाजूस भिंतीवर टेकणाऱ्या लांबीचा 
८ इचांपेक्षां कमी नसावा. छावण्यांचा दरोनी भाग ह्यां 
असून मधल्या छावण्या सुतकीर्ने साघारण ८ री 
अतताव्या. छावण्यामधील सांधे मळलेला चुना व क १8 
भरून, टाकावे. म्हणने सर्वे छावण्या व बांधकास झा 


नी 


18 
भर 


बाईल. 4 
पाटाच्याकिनाथ्याचेभराष.-ादे भरा. ती 
तांना ६ इंच जाडीचे थर घालावे. प्रत्येक थरावर हषी 
घाळून तो ठोकून बसाविळा झ्हणने दुसरा थर १ 
|” 


( बंघारे ) 


कालव्याच्या खोदाईच्या बाजस उतार मारतात दिडास एक; , 


मऊ मुरमांत एकास एक; कठिण मुरमांत अर्ध्यास एक; व 
खडकांत एकचतुथोशास एक किंवा लंबर्षेत ठेवावा. 

कालव्याचा तळ दरीविणारे दगड व भरावाच्या माथ्या- 
वरील दगड प्रत्येक एक हनार फुटावर पुरून त्यावर झोळीनें 
नंबर घालावे. तळ दाखविणाऱ्या दगडाचा माथा काल- 
ब्याच्या तळाच्या सांधणींत असावा. प्रत्येक मेलावर व पाव 
मैलावर दगड हद्दीच्या कुंपणाच्या जवळ पुरावे व त्यांच्या 
माथ्यावर टाकार्ने वेचमाकोच्या खुणा कराव्या. भरावाच्या 
उताराच्या संरक्षणाथ पाहिजे असतील अश! नाडीचे पिर्चि- 
गचे दगड मुरुमांत ठोकून बसवावे. त्यांची रुंद बाज खाली 
असावी. 

बब घा रे.--_दोणत्या ठिकार्णी नदोला बंधारा घाळून 
शेतीला पाणी देतां गरेईेल हे स्थूलमानाने १ इंचास मेल ह्या 
प्रमाणांत काढले ट्रिमञामेट्रिकल सव्हेंचे टोपोप्रॉफिकल सव्हे 
शोट्स ह्यांवरून ठरवितां येते. परंतु सर्व्हे म्हणजे पाहाणी व 
मापणी सुरू करावयाच्या पूर्वी त्या सर्वे प्रदेशाची स्थूल 1 नान 
पाहाणी करून त्यावरून ठोकळ अंदाज करतां येतो. ह्या 
स्थूल पाहणीमध्ये ज्या जमीनीला पाणी द्यावयाचें ती कोणत्या 
नातीची आहे व तिच्यांत पिक कोणत्या प्रकारची निघतात, 
लोकवस्ती किती आहि, कालवा नेण तो कोणीकडून कसा 
न्यावा व तो बांधतांना अड चणी कोठे कोठे कशा प्रकारच्या 
येतील व सामान आणि माल नेण्या आणण्यास रस्त्यांची 
वगैरे कशी काय सोय माहे हें सवे पाहावें लागते. 

पाटाच्या पाण्याने भिजावयाजोंगी नीच जमीन जर ' अ '् 
असली तर त्यांपैकी ४ भाग मशागत करावयाजोगा असेल 
अत गृहीत धरतात. आणि १, ' अ इतके एकर पाटाच्या 
पाण्यानें हमेष भिजविले जातील असे हिशेबांत धरून दर 
१०० एष्रास दर सेकंदास १ घनफूट पाणी कालव्याच्या 
मुखापा्शी सोंडलें पाहिजे भर्से कश्पून साठ हजार “अ? इतक 
घनफूट पाणी दर वर्षास कालळ्यांत सोडावयास लागेल शी 
तितके तरी पाणी तलावांत काळव्यच्या तळाच्या वर सांठ- 
वून ठेविर पाहिजे असा. अंदाल करतात. खेरीज उन्हाने 
सुकून जाणारें व बाजूच्या नमीनीत झिरपून बाणारे पाणी 
वेंगळेच. ह्या तवे कामाला ४० “अ _ ते ८० ' अ. पर्यंत 
साधारणतः खर्च येतो. ज्या नदीवर धरण बांधावयाचे त्या 
नेदीचा प्रवाह रोजच्या रोज मार्पे घेऊन किंती असतो हँ 
नमूद केलें असतां पाणी किती दिवस टिकेल ह्याची कलपना 
करतां येते. 

बाराहि मास बाहाणाऱ्य़ा नद्यांच्या प्रवाहाच्या सापण्या 
(गेजिंग) घेतां असे आढळून आळे आहे कीं, दुष्काळाच्या वषी 
स्यांतळा प्रवाह नेहमीच्या सरासरी प्रवाहाच्या निम्यानं 
असतो, आणि म्हणून अशा वर्षी नेहमीच्या निम्थाइतकीच 
जमीन मिलविता येर श| वर्षी नेहमॉच्या निम्य़ाह 
किती येल य जी होगी पाशी क्चा डर 

५७ चा मंदान करतांना विचारांत बेतडी पाहिने. 


मद्दांराष्ट्रीय ज्ञानकोश. ( ल.) ४४३ 


*थापयत्यशा स्त्र 


अशा कामाची पाहाणी करतेवेळेस ज॑ लेव्हलिंग करावयाचे 
त्याची आरंभीची बेंचनाके समुद्राच्या मध्यम सपाटीपासून 
किती उंच आहे हे काढार्चे लागते आणि अशा रीतीनें 
कामाची सवे लेव्हल समुद्रतप!टाच्या किती वर आहेत ह सपञर्ते . 
बंधाऱ्यासाठीं जाग| ठरवितांना जी सव्हे करावी लागते तांत 
नदीच्या दरीतून वरवर लेव्हलूस घेत जातात व दर मैलावर 
किंवा २ मैलांवर नदीच्या दरींचे आडवे छेद घेतात आणि त्या 
झाडव्या छेदांच्या वरच्या बाजूच्य़ा टोंकांनवळ बेंचमाकेल्‌चे 
खुंट उभे करतात किंवा बांघतात आणि त्या आढव्या छेदां- 
वरून बैधारा घालावयास कोणती नागा योग्य आहे हु स्थल« 
मानानें ठरवितात. अक्षा जागा ठरल्यानंतर कांडुसे म्हणळष 
समस्थितपातळाच्या रेषा लेव्हलिंगच्या योगानें काढून 
बांधलेल्या तळावांत जमिनीचा किती भाग बुडेल व त्यांत 
वेगवेगळ्या खोलांचें पाणी असतांना किती घनफूट पाणी 
राहील हें काढतात. बंघाऱ्याला पाय! वगैरे कोठें चांगला 
लागठो ह्या दृष्टांने ज्या ज्या जागा इष्ट असतोलत्या त्या 
जागी सूक्ष्मरीतीरन पाहाणी व मापरणी करतात आणि हजार 
हजार फुटांवर व पायांतील जमीन योग्य असल्यास पांचपां- 
चर्दी फुटांवर किंवा त्याहिपेक्षां जवळ जवळ ट्रायल पिट्स' 
म्हण्न पायाची तपासणी करण्यासाठी खडे घेतात. बंधारा 
घातल्यानंतर पुरांच पाजी त्यावरून वाहून नाऊं नये 
म्हणून त्याच्या जवळपासच जो वेश्ट वेभर म्हणजे स!डपाण्या« 
साठी धक्का बांधावा लागतो तो बांघावयाच्या लागीं ब 
त्याच्या वर आणि खालोहि खड्डे खोदून खडक किती खोलीवर 
आहे इं पहावें लागते; कारण त्याच्या खाल'च्या नमिनीवरून 
पुराचें सवे पाणी वाहून बावयाचे असते. ह सवे वर सांगि- 
तलेळे ट्रायल पिटत किंवा खड्डे खडळापर्यंत खणून खडक 
चांगळा मजबूत आहे को नाहा, हे पहाण्यासाठी १० फूट 
खोलीची बोअरिंगजु खडकांत घेतात. बंघारा बांधून तला« 
वांत पाणी ळिती उंचीपर्यंत राहूं द्यावयाचे हे ठरवून त्याच 
लेव्हठला वेस्ट नेअर बांधण्याचा हे नक्की करतात आणि 
तलावात कोणकोणत्या प्रकारची किती जमोन बात आहे, 
तसंच त्यावर सरकारी सारा किती चढला आहे व पिके 
कोणता होतात, तत्तच कोणती खेडेंगांवे. आणि किती घरं 
बुडतांत व त्यांची साधारणतः किती किंप्रत आहे हें टिपून ' 
ठेवतात. तसेंच लोकवस्ती किती उठवाषी लागेल याचीहि 
नोंद करून ठेवतात आणि त्यावरून लोकांनां नुकसानो- ' 
दाखल किती पैसे द्यावे लागतील याचा अननमास करून 
कालव केला असतां कित्ती मफा होईल याचा कयास 
करतां येतो. बेघारा बांधल्यानंतर तलावापासून काल- 
व्याच्या मुखानवळ बांधावयाच्या पोऱ्या कोठे करावया'च्या 
शे ठरवून तेथून कालव! कसा न्यावा लागेल यांचा अज- 
पास करण्याकरतां मेलास ८ ते २४ इंच उतार असळेली 
लाईन कोणत्या दिशेन व कशी जाईल हे लेव्हलिंग करून 
शोधून काढतात. असा काळवा, पाणी किती जमिनीला देतां 


स्थांपत्यद्गांस्त्र 


यावयाजोरगे आपल्या नवळ आहे याचा हिशोब करून तितकी । 


नमीन पाटाखाढा भिजेल तेथपर्यंत त्याची मापणी करतात. 
अशा प्राथमिक पाहाणीच्या वेळां मघ्यंच उंच 
उतार असलेली जमीन किंवा मोठे ओढे नाले लागत अस- 
ल्यात्त त्याव&न पूळ वंगेरे करण्यास वेंगदेगळ्या दोन तीन 
लागा असल्या तर अशा त्रेगडंगळ्या आदळून बद्टून करतां 
यावयाक्षोग्या कालव्यांच्या मध्यरेषांचा स्थूळ मापणी 
करून त्यावरून सर्वात जी चांगली ठरेळ ती रेषा शेवटच्या 
मापणीच्या वेळां घेतात. दुत्तरी म्हणजे पक्की मापणी कर- 
तांना होतां होईल तितक्‍या सरळ रेषा घेतात. त्या अज्ञा 
बेताने का, त्यांत खोदाणाहे फार करावें लागू नये. तसेच 
भरावाहे फार उंचीचा करावा लांगं नये, वळणे देण ती. १२० 
अंशांपेक्षां जास्ती कोनाची असावीत. तां काटकोन किंवा 
त्यापेक्षां लहान कोनाची असतां कामा नयेत. या घर्व्हेमध्ये 
दर एक मैलावर बेंचमाके ठेवाव्या आणे तितक्याच अंत- 
रावर किंवा जरूर पडेल तर जवळ जवळ आडवे ठेंद 
घ्यावे. आपण कोणत्या प्रकारच्य' जमितीवरून जात आहा 
याची नोंद करून ठेवावी. तसच कालव्यांच्या मध्यरेषेवर 
द्र मेळांत निदान ८ तरी ट्रायल पिटूचे खडडे बांधावयाच्या 
कालव्याच्य़ा तळापर्यंत खोल घेऊन त्यांचे छेद नमूद करून 
ठेगावेत. असेच खड्डे घेर्गे ते ज्या ज्या ठिकाणी पूल किंवा 
मोर्‍्या| बांधाव्या लागतील लज्या सवे ठिकाणी पाया ठितो 
खोलीवर लागतो हवे पहाण्यासाठी घ्यावे. हृ सवे काम चालत 
असतां दुसऱ्या एका मनुष्यानें काळव्याच्या मुखापासून 
त्याच्या शेवटच्या टोकापयत मधल्या बॅचमाके जोडीत 
लेव्हृश्स घेऊन जो पहिली सव्हे (मापणी) झालो आहे त्यांतील 
लेव्हूल्स बरोबर आहेत किंवा नाहींत याबद्दल खात्रो फरून 
घेणे अवश्य अस्ते. अश्लो पाहाणी व मापणी, मुख्य 
कालवा व त्याच्या शाखा, ह्यांचा जमिनीवर बराब्र आंखणी 
करून व्यवस्थित रीतीर्न केळी म्हूगजेच क'माा खराच 
अंदाल करतां येतो. 

बंघाऱ्याचेनकाशे.-ऱ्अंघार व कालवा आणि त्याच्या 
इयखा हे सवे दाखविणारा ४ मेलांस 3 इंच ह्या स्केळचा 
निर्देशक नकाशा:-बैधारा व त्याच्या योगाने बनलेला तळहाव व 
त्यांत जेवढ्या क्षेत्राब&न पावसाचें पाणी वाहून येत असेल 
त्या सवे क्षेत्राचा एक मेळास एक ईच या स्केडने 
काढळेला नकाशा. कालवा व त्याच्या शाखा आणि त्याखाली 
जेवढी नप्तीन भिजावयाजोगी असेल त्या सवे क्षेत्राचा भकाशा. 
हृह्वि १ भेळास १ इंच या प्रमाणांत काढतात; ह्याच प्रमाणांत 
काढलेळा जेवढी जमोन भिजावयाजोगी असेल तेवढी सर्व 
जप्रीन व ती कोणकोणत्य! प्रकारची आहे इं दाखविणारा 
नकाशा ६६० फुखास १ इंच अथवा सेलाल ८ इंच या प्रमाणांत 
काढलेले. गांवांचे नकाथे, ह्यांत वेगवेंगठय़ा यावांच्या हद्देतील 
कणकाणते सव्हूनवर बुडणार हु दाखाविलेळ असते; द्या 


खराज बंग्रारा अथवा धरण दाखांब्रणार्‌ प्न व ठांजी- 


। 


किंवा फार । 


महाराष्ट्रीय हानशोळ. (ह 


( बंधाऱ्याचे नकाशे ) 


>>> 


» ४४० 


टयूडिलल सेक्शन दाखविणारे नकाशे हे ४०० फुटांस १ च 
या प्रमाणांत अंतरे दाखवितात परतु ठेदांपेकी उंची दाख" 


विण्याचं प्रमाण २० फुटांत १ इंच असे असतें. दगडी वांध- 
कामाच धरण, तर्सेच पुराचें पाणी वाहून जाण्यासाठी बांधावी 
लागणारी सांड ( वेस्ट वेअर ) याचा साविस्तर तपशील 
दाखविणारे नकाशे हृ $० फुटास ३ &॑चया प्रमाणांत 
काढतात व त्यांतच पाण्याच्या धक्‍्क्यार्न बंधाऱ्याची मित 
उलथन पडणार नाहीं वगेरे दाखविणार! आकृती (डाय* 
ग्राभ) काढतात. अशाच प्रकारचे व त्याच स्हेलावर काढलेले 
कालव्यात पाणी सोडण्यासाठी बांधाव्या लागणाऱ्या मोऱ्यांच 
(हेडवक्से) तसंच त्यांत पागी जावे म्हणन बांधावे लागणार 
बेधारे (पिकूअप्‌ वेअर ) यांचे तपशीलवार नकाशे तयार 
करावे लागतात. कालव्याचे नकाशे बहुधा ६६० फुटांत ) 
इंच या प्रमाणांत काढतात आणि त्यांत कोणकोणत्या सर्व्ह 
मेबरांतून कत्तकसा कालवा जातो हृ दाखवितात. काढ 
व्याचा पथकच्छेद ( लॉँजिट्युडीनलळ सेकशत ) हा “तेर 
दाखविण्याहाठी ४००० फुटा" १ ईंच या प्रमाणांत काढतात 
परंतु त्यांताल उंचीचे स्केल २० फुटांस १ ईंच एवढे १ 
तात. याखंरीज काळव्य़ाचे तपशीलवार प्लॅन व लॉँजिंटवू” 
डिनल सक्शन ४०० फुटांस १ इंच या प्रमाणांत काढतात 
परंतु उंचीचे स्केळ मात्र २० फुटांस १ इंचच ठेवतात. याले 
राज काळव्याचे आडवे छेद व नाल्यांचे छेद हे सवे ९ 
फुटांस ३ इंच या प्रपाणांत काढून त्यावरून अदाजपत्र* 
तयार करतात. याशिवाय ओढ्या-नाल्यावरून कॉर्लती 
जाण्यासाठी बांधावे डागणारे जलवाहक पूल ( आकवेडरक्ट ) 
तसेंच कालव्यावरून रस्ते नेण्यासाठी किंवा आडव वाई 
येणारं पाणो ळाढून टाकण्यासाठी बांधाचे लागणारे पूल, तयात 
कालव्यांत जास्ती पाणी आल्याक्कारणानें कालवा फुटून ४* 
सान होऊ नये म्हणून बांधावे ल'गणारें सांड ( ए२"€ ) ा 
कालव्यांतन वाहून जाणार पाणी वाटेल तेव्हां वाटेल [त 
सोडतां यावे म्हणन बांधावे लागणारे नियामक (रेग्यूलेटर) 
म्हृणजे वाटेल तेव्हां अशतः अथवा पृणपर्णे पाणी वाहण्या 
बंद करण्याची योजना य! सवाचे तपशीलवार नकाषी १ 
फुटांस १ ईंच या प्रमाणांत काढतात. कांडी कांडी ठिक 
पाणी अडविण्याचा १घारा किंवा धघ(ण डोंगरांद बांधून १! 
द्यावयाजोगी जमीन बऱ्याच अतरावर खाली असली स्व 
दुसरा लहूःन बघारा बांधन त्यांच्या साहाय्यान कालर्ग्या १ 

1णी चढेल अशी व्यवत्था करताव व अक्या शोन्हा बझ 
ऱ्यांने तपशिलवार नकाशे व अदाजपत्रक तयार व्रत 
अशा मोठया बैधाऱ्यांचा किंवा घरणांचा पाया तळात € न 
लागला असला तरी त्यांत ५ ते १० फट खोलीपर्यंत दर 
फोडून काढून नव्य़ा दगडाच्या बांधकामारने भरून कोर्ढ(! 
कारण कर्धा घी खडकांतन मोठमोठाल्या भेगा आढढू 
यतात. आणि अद्या भेगा पायांत राहणं इष्ट नक्त 


बैघारा फार उंचीचा असल्यास तो दगडानाच बांधावा 
लागतो. परंतु तो कमी उंचीचा असल्य़ास मातीचा बांधला 
तरी चालतो. असा बंधारा बांधतांन॥हि खाली लाग 
णाऱ्या खडकांत निदान फट दोन फूट तरी चर खोदून त्यात 
चुन्याच कांक्रीट [कवा चिकणमातोची भित बांघून बघा 
र्‍्य़ाच्या मधांमध ती भंत एका काठापासून दुतऱ्य| काठांपर्यंत, 
पुराच्या वेळी मितक्‍्या उंचीपर्यंत तळ!वांत पाणी चढण्याचा 
संभव असेल त्याच्या वरपर्येत आंबळी म्हूणजे तला- 
वांतीळ पाणी झिरपून जाण्याचा संभव रहात नाही. खेरीज 
हा मातांचा बांध करतांना तळाशी खारा माती किंवा शाडू 
आणि झाडाच्या मळ्या, गवत, किंवा पाने सापडल्यास ता 
से काढून टाकून पायापासून चांगल्या माताने बंधारा 
बांधीत आणला पाहिजे. तर्सेथ बंधाऱ्याच्या मध्यरषंपासून 
खालच्या बाजला ज॑ थोडफार पाणी झिरपून येईल त लेवे 
काहून टाकण्यासाठी सुक्‍या डवराच्या मोऱ्या थोड्याड 
अंतर टाकून बांधन आणाव्या. कालव्यापासून शेभापयंत 
करावे लागणारे लहान पाट वंगेरचा खच तवे क्षेत्राताळ 
जमिनींच्या दर एकरामार्गे १ ते ४ रुपय प्रमाण यता 

वर पाटाने मिज्ण्याजोगी जमीन कोणकोणत्या प्रकारची 
आहे हें <!खविणारे नकाशे करतात अस स्पागेतळच आहे 
त्या नकाशास वेगवेगळ्या प्रकारच रंग देतात. हें रग देतांना 
प्रत्येक गांवांतील प्रत्येक सव्हेचबराश काय़ आणंवारा लावली 
आहे ह रेव्हेन्यूसव्हेंच्य़ा दप्तरांतून काहून त्याप्रमाणे प्रत्येक 
सव्हूनबरास त्याच्या आणेवारीळा अनुरूप असा रग दतात 
या रंगाच्या ४ प्रकारापैर्का १ ला प्रकार म्हणज ३० १६ अ 
लागलेला म्हणजेच सवीत अतिशय परुपीक नमीन असेल 
अशा नेबरांचा; २ रा प्रकार म्हणभ ५ त १० आणे अशो 
योरश्यता लागलेले चांगह्या नामिगीचे नवर, का ज्यात पाटाच 
पाणी देण्याने पुष्कळच फायदा हाइल अक; ३ रा प्रकार 
स;णज्ञे ५ आणेप्थंत तत्र ळागलेल्॥| जामेता, के) ज्यांना 
पाणी दिल असतां त्य़ांत पुप्हळ सुधारणा हाल अशा; 
आणि ४ था प्रकार म्हणजे नापीक जमीन, माळरान किंवा 
पेकी. याखेरीज बऱ्याच नबरांतून खराबा 
मनरुपयोगी म्हणून ज्ञे भाग सोडलेले असतात ते 
वेगळ्या रोतोर्ने दाखवितात. जेथुन कालव्याची रषा जात 
असेल तेथन अर्धा मैल, एक मेळ आणि २ मैल अतरावर अस- 
णाऱ्या दोनहि बाजुच्या विदहिरीनां लवा करावयाच्या पूवा 
पाणी किती होतें यांची नोंद रून ठेवतात आणि क!लवा 
बांधल्यानंतर याच विहिरींच्या पाण्याची पातळा कशा! 
काय वदलते ह पहातात, तसंच ज्या ठिकाणा तलाव 
बांघावयाचा अतेळ त्यावर पाऊस किती पडता याची नाद 
पाऊत्त ब्रापण्या डे गेज बसवून सब ठिकाणी ठेवतात 

ज्या नदोवर धरण बांधर्णे असेल त्या नदीचा प्रवाह 
राज सकाळचे ६ वाजतां व संध्याकाळचे ६ वाजतां भापण्याची 
व्यवह्था करावी. हू प्रवाहमापन जेंथ पाणी सांठाविण्यासाठां 


मह्वाराद्रीय झारा. (ल) ७४५ 


पव्पपन्न्नापापपपपननननीपपपपफप्पपपापपीणीपीणणणणणणीणणणणणणणणणणणणणणणणणणणीप्प)ी9पणणणणणणणपपपणपण 


स्थापत्यशास्त्र 


बंघारा बांधावयाचा अप्तेल अशा ठिकाणीं आणि या बंघाऱ्या- 
पासून कांही मेळ अंतरावर दुसर॑ धरण बांधून कालवा 
काडणे भसेळ अश्या ठिकागीहि प्रवाहभापन_कांदां वर्षेपर्यंत 
करतात आणि यावरून बिन पावसाळ्याच्या दिवतांताहे राज 
पाणी झिती मिळेल याची कल्पना करतां येते. 

महाराष्ट्रांत साध्या मातांत कालवा खोदलेला असेल 
तर त्याच्या बाजूना दिडास १ एवढा स्ढोप देतात. मऊ 
मुरमाड जगीन अपततेल तर तांत एकात्त १; कठिण मुरून असेल 
तर अर्ध्यास १;व खडकांत ३ इंचांत १ फूट अथवा कधघो कधी 
अगदी उभे काठ करतात.कालव्याच्या तळाशी. दर एक फ्लो- 
गावर ६>६>१२ इंच मापाचे दगड कालव्याचा खरा तळ 
कोणत्या लेव्हलवर आहवे इं दाखविण्याप्ताठी बत्तावेतात. या 
दगडाचा ६>६ £च माथा बरोबर साफ घडून इच्छित 
ळेव्हूलमर्ध्ये बसविलेला असतो. कालव्याची लांबो दाखवि- 
ण्यासाठी मेलाचे व फलागाचे दगड तपासणीसाठी नो रस्ता 
केलेला असतो त्याच्या बाहेरील घारेवर बत्तवितात इ फ्लागाचे 
दगड ६>६>१८ इंच असन ते माथ्पराजवळ ६ इंच 
घडलेले असताद. या! दगडाच्या माथ्यावर मेलाचा आंकडा 
खोद्तात व बाजंवर फ्लागाचा आंकडा खोदतात.क!लव्याच्या 
दोन्ही बाजंच्या भर!वांतून पाणी झिरपून जाऊं नरे म्हुणून 
त्यांचा मध्यभाग तांबड्या किंवा भुरकट मातीचा करतात 
किंवा काळी भाती आणि मुरूम अथवा रेती यांच्या मिश्र- 
णाचा बनवून वरून मुरभार्चे आस्तरण देतात. भरावाच्या 
गर्भातील तांबडी किंवा काळी माती कालढ्य़ांत जितक्या 
उंचीपर्यंत पाणी चढणार असेल त्याच्यापेक्षा निदान २ फूर 
तरी उंच ठेवून माथ्याजवळीळ रुंदी ३ फूट ठेवत|त. आणि 
बाजूचा स्लोप १ फुटास १ फूट ठेवून त्याच्यावरून मुरमाचे 
आस्तरण करून भरावाचा माथा पाण्याच्या वर २ ते ४ फूट 
उच व माथ्यापा्शी २ ते ४ फूट रुंद इतका करून दोन्ही 
बाजूंचे स्लोप १॥ स एक असे साधारण: ठेवतात, परंतु 
बालव्यांत ६ फटांपेक्षां जास्ती पाणी वाहाणार असत्यास 
बाहेरील बाजंचा स्लोप २ फुटांस १ फूट ठेवतात 
ज्या ठिकाणीं कालवा अध्यो खोदाणांतून व अध्या भरातरांतून 
जात असेल अज्ञा ठिकाणी खोदाइईच्या वरच्या घारेपासून 
२ ते ५ फूट रुंदीचा पट सोडून भरावाची खाळची घार 
येळ अशी व्यवस्था करतात. कालव्याच्या एका कांठावरून. 
तपासणीपाठी रस्ता करतात आणि या रस्लावरून बाहेरील 
बाजूस उतरण्यासाठी जागोजाग उतार करून ठेवतात. 

मातीचाब धा रा.--मार्ताठाबंधाराबांधतांना त्यांतून 
पाणी झिरपून ज्ञाऊं नये म्हणून जी चिकण मातांची भित 
यंधाऱ्याच्या मधोमध बांधतात तिची रंदो बंधाऱ्याच्या 
उंचीच्या दश्ांश्ापेक्षां ३ फुटांनीं जास्त रुंदीचा असावी ब 
ती तळाच्या खडकांत निदान २ फूट तरी जाईल इतकी खोल 
नेऊन तिचा म्मथा, तलावांत जितक पाणी सांठण!र असेल 
त्याच्यावर २ फूट असाबा. या मिंतीचो रुंदा दोन्ही थडी 


€थापत्यशासत्र 


महाराष्ट्रीय शञानकोश. (ल ) ९४६ 


पारी कमी करीत करीत तहा फूट ठेवतात. अशा 
चिकणमाती'च्या मिंतीच्या ऐवजी प्रत्यक्ष नदोच्या पात्रांत 
मात्र कांक्रीटची भिंत खडक:ंत २ फूट न!ईल इतकी खाल. 
पर्यंत नेतात आणि तिची रुंदी निदान ५ कूट तरी ठेवतात. 
बंधाऱ्याचा भराव करावयाचा तो मत्रीळ बाजूल चिकण- 
मार्तांचा, पाणी न क्षिरिपूं देण!रा अला व पुढील व मागील 
बाजूत्त माती व मुरूम यांच्या मिश्रणांचा ळरतात. भराव कंर- 
तांना ५ ते ६ इंचांचे थर घालून त्यांवर रूळ फिरवून दाबून 
४ इंच करतात. जर वाफेचा जड रूळ वापरण असेल तर दर 
एक थर टाकतांना भरावाच्या दोन्ही धार मध्यापेक्षां ३ ते ६ 
इंच उंच राहतील अशा बेतार्न खोलगट थर टाकतात. दृग- 
डाचे अगर बिढाचे रूळ फिरवि्णेचे ते ठळाच्या दर एक फूट 
लांबीत पाऊण ते अर्धा टन वजनांत भरतीळ असे असावे. 
ज्या ठिकाणी रूळ पिरविण्याची सोय नसेळ अश्या ठिकाणी 
३ इंच नाडीचे थर घाळून ते धुमसानें ठोकतात. भराव नरी 
रुळाने दावून बत्तावेला तरी सुद्धां तो एकदोन पावसाळ्यां- 
नंतर थोडा फार दबतोच आणि हें दुबण्याचें प्रमाण फुटास 
भर्धा इंच अथवा २४ फुटांत १ फूट इतर्के धरून भराव कर- 
तात. भरावाच्या बाहेरच्या स्लोपावर हृरळी किंवा दुतरे 
गवत उगवार्वे असा हेतु अत्तेल तेव्हां नुसत्या मुरमाच्या 
ऐवजी माती मिसळलेला सुरूम वरच्या बाजूत वापरतात. 

मातांचे भराव करतांना पाण्याकडील बाजुस ३ फुटांस १ 
फूट इतका स्लोप तळापासून तो जास्तीत ज्य़ास्ती पुराच्या वेळी 
पाणी किती उंच चढेल तितक्ष्या डचीपयत देतात आणि 
भरावाच्या बाहेरील बाजूच! स्कोप २ फुटांस १ फूट इतका 
तळापासून माथ्यापर्येत देतात. भरावाची उंची जर ४० 
फुटांपयेत असळी तर भरावाची माथ्याजवळील रुंदी ६ कूट 
आणि म्राथा पुराच्या लेव्हूळच्या वर ६ फुट ठेवतात. भराव 
४० ते ६० फूट उंचीचा असल्यास रंदौ ७ फूट व उंचीहि 
७ फूट ठेवतात. भराब ६० ते ८० फूट उंचीचा असल्यास 
माथ्याची रुंदी ८ फूट व उंची ७ फूट ठेवतात. परंतु भराव 
लर ८6.० फुटांपेक्षा जास्ती उंच सला तर भरावाच्या 
माथ्याची रुंदी १० ते १२ फूट ठेवतात, आणि माथा महा- 
पुराच्या रेषेवर ८ ते १० फूट ठेवतात. 

ज्या ठिकाणीं चिकण माती मिळत नसेल अशा ठिळाणी 
भरावाच्या मधोमध चिकण मातीचा भराव करून पाण्याच्या 
बाजूळा साधारण चिछण सार्ताचा भराव करून बाहेरील सर्वे 
बाजू डबर, चिपा, गोटे किंत्रा रेताळ माती घालून भरून 
काढतात, वरच्या बाजूने मुरम़ाचे नभ आस्तरण घालतात ते 
पुराच्या लेव्हळल्लोपाच्या काटकोनांत निदान ३ फूट नाडीचे 
असावे आणि तळापर्यंत २० फुटास १ फूट ह्याप्रमाणे त्याची 
जाढो बाढवीत जावी. बर. चिकण मातीची नी सिंत ( पडल 


.....4 १५. 6७ 4 > 
बॉल), त्या भिंतीच्या बाहेरील बाज़श्त परंतु तिला समांतर असे 


गोट्यानीं व डबराने भरलेळ गटार करतात आपणि त्याच्या 
कारटकोनांत त्याच जातीची लहान लहून ( २>२ ) गरारे 


सुमार ५०-५० फूट अंतरावर बांधून व त्यांनां १०० फुटांत 
१ फूट येवढा स्ळोप देऊन शझ्षिरपणार्चे पाणी बंधाऱ्याच्या 
खालच्या बाजूस बांघलेल्या ३ फूट खोलीच्या गटारात 
नेऊन सोडतात, भि 
जेव्हां वाफेचा रूळ फिरवून भराव कठिण व्रतात तेव्हा 
१२ इंच जाडीचे थर घातले तरीहि चालतात आणि अशा 
५ फूट रंंदांच्या व ८ टन बननाच्या झुळाच्या योगाने २० 
ते २५ हजार घनफूट माती प्रत्येक पट्टीवरून ४ वेळां र्ट 
फिरवून दाबून काढतां येते. हेंच काम करण्यास बैलांना 
खचले जाणारे ३ ते ४ रूळ लागतात. मुंबई इलाख्यांत ज 
मार्तांचे भराव घाढून तलाव बनविलेले आहेत त्यांच्या बांघांतून 
किंवा भरावांतून पाणी हळू इळू झिरपत असते व त्या शिरप- 
ण्याचा स्लोप साधारणतः ४ फुटांत १ फूट ह्या प्रमाणांत 
आढळून येतो ह्या स्लोपार्च वरचे टोंक म्हणज तलावांत 
जितक्या उंचीपयत पुराच्या वेळीं पाणी चढते त्या लेव्ठळ- 
पारशी घ्यावयाचे. अशी रेषा काढली अस्ता जर ती भरा 
वाच्या बाहेरच्या त्लोपाच्या वर कोठेंहि येत अतेळ तर अशा 
ठिकाणी १५ फूट रुंदांचे बम अथवा पट्टी जोडून सवे भरा” 
वाची रुंदीच तितज्त्या फुटानी वाढवितात. ही जी ४ फुर्टार 
) फूट ह्या स्ढोपाची ओलांची रेषा ( लाईन ऑफ स्यॉुरे” 
शन ) सांगितली त्या रेषेवर प्रत्येक ठिकाणी ८ फुटांपेक्षा 
जास्ती उंचीचा भार असला तरच भरावाची बाहेरील वारू 
सुरक्षित राहते. असं नसले तर भरावाच्या खालच्या टोका” 
जवळील भाग ओला होऊन ढासळुं लागतो. 
तलावाच्या आंताळ बालुस जे पिर्चिंग करावया 
मातीच्या स्लोपवर ६ इंच जाडीची खडी भथवा सुमार 
इंच व्यातताचे गोटे पसरून त्यांवर ल डबर बसवावयारचे 
लाटांच्या तडाख्यान उपसून बाहेर निघू नये म्हणून प्रत्येक 
दगडाचे वजन ६० ते ८० पोंड असावे. ते निदान च 
पोंडांपेक्षां तरी कमी असुं नयें. हे दगड एकमेकाला ठे 
त्यांची ठुंद बाजू खडीवर टेकून ठेवून ठोकून बसवित व 
आणि ह्या मोठ्या दगडांच्या फटीतून लहान ढबर ठोकू 
बसवितात. र! 
6.3 आ र ची ती 
भर।वांत त्याठया गभाताठी जी माती. वापरावया 
काळ्या मातीसारखी भिजली असतां व फुगून वाळली क. 
तडकणारो नसावी आणि म्हणूनच काळी माती भरावा 
पायांत असली तर तीहि खोदून काढावी लागते. 
गराच्या आणि मध्यभागाच्या मधोमध निदान १० फूट नं 
चर खणून तो तयार केलेल्या चिकण मातीर्ने (पडल) कीत 
काढतात. हा चर खाला खडकापर्यंत पोंचाविला पाय 
परंतु खडक जर २० फुरांपर्थंत लागला नाही. तर चर 
फुटाचाच खणून भरून काढतात. भरावाचा 
बाजूचा अर्धा भाग सुरमाचा किंबा पाणी झीरपून 
जोगा असला पाहिजे, आणि म्हणूनब अशा भाग 
पार्यांतीळ सवे चिकण माती उकरून काहून मुर्दम कि 


श्नर्त 


२ 
क्र, 


तिळी 


खालच्या 
॥ 4 


क 


( पिकांस पाणी देणं ) 


महाराष्ट्रीय ज्ञानव्होश्य. ( स ) ४४७ 


स्थापत्यशास्त्र 


गो र्र्यांसारख्या विरळ द्रव्याने तो भरून काढतात. चरांत 
चिकण माती भरतांना ३ इंच बार्डाचे थर करून व धुमस 
करण्यासाठी भोळारने माणसे उभी करून २० पोंडी धुमसानें 
प्रत्येक थर धुमसून कठिण करतात. भरावांताल सवे माती 
६ इंचांचा थर करून व प्रत्येक थर सळानें दाबून अथवा 
अर्ध्या भरलेल्या बेळगाड्या सवे थरावरून फिरवून काठिण 
करत[त. भरावाच्या चिकण मातीच्या मध्यञआगाच्या 
आंतश्या बाजस जो मुरूम पसरण तो सवे बारका मुरूम 
असावा. परंतु बाहेरच्या षाजूवा मुरूम चिकण मातीळा 
लागून अगदां बारका, त्याच्या पलीकडीळ बाजूस ह्या पुरसा” 
पेक्षा अंमळ जाडी मुरूम आणि त्याच्याहि बाहेरील बाजूस 
मोठा मुरूम व मोठे गोटे, डबर वगेरंचा थर घालतात. भरा- 
चाचा पाया नेव्हां खडकावरच असेल तेव्हां सरावाचा तळा- 
जवळोळ तवे भाग निदान २० फूट रुंद व कमोतकमो "५ 
फूट उंचीपर्यंत तरी डबराचा किंत्रा गोठ्यांचा असावा. पिचिंग 
करतांना त्याची जाडी तळचे १० फूटपर्यंत १२ इंच ठेवून 
वरील प्रत्येक १० फूट उंचीत इंचांचा वाढावा करवा. तावा- 
रणतः मार्तांचे भरा३५०फुटांपेक्षां जास्त उंचीचे न करणं बर 
तलाव बांधल्यानंतर तलावांतील पाणी हुवतील उष्ण- 
तेच्या योगाने घाटांतील तलावां1न वषीस ६ फूट आणि 
महाराष्ट्रांतील इतर भागांतील तलावांतून ८ फूट खा 51च 
पाणी नाहा्स्ते होते व ह्यांतील ५ ते ६ फूट खोलीचं पाण 
१'५ ञआाक्टोबर पासून १५ जूनपर्येतच्या अवधींत पुकून 
ल्षाते. कालळव्यांतूनाहने थोडथोड पाणी झिरपून जातच 
अतत; त॑ गोदावरीच्या उजव्या बाजूच्या कालव्यावर दर 
१० मैल लांबीला ४ टक्के व डाव्यः बाजूच्या कालव्यावर 
७॥ टक्के , प्रवरेख्य! डाव्या बाजूच्या कालव्यावर ६॥ टक्के 
आणि प्रवरेच्या उजव्या बाजूच्या कालव्यावर तर १६ यक 
पाणी नाहीसे होत असते. ह्याचाच अर्थ प्रवरेच्या उन्नव्या 
बाजच्या कालव्यावर पहिल्या १० सेलांतच कालव्यांत 
सोडलेल्या पाण्याचा ६ वा हिस्सा झिरपून व सुकून जाता. 
इरिगेशन खात्यांत रब्बी १५ ओक्टोबर पातून १४ फेब्रुवारी 
पर्यंत म्हणजे १२३ दिअल, उन्हाळी १५ फेब्रुवारीपासून 
१४ जनपर्थंत म्हणजे १२० दिवस, यावसाळी १५ जून 
पासून १४ आक्टोबरपर्यंत म्हृणजे १२२ द्विस. ह्या 
तीनहि काळांत दर श्रेकेदास १) घनफूट पाणी सुटत असले 
म्हणज्ञे प्रत्येक चार माहोस सुमार १०५ ळक्ष धनफूट 
पाणी दिले अस होते म्हणजे प्रत्येक ४ माहीस २९४४ एकर 
फूट जमींन मितेल अर्से सभजावयार्चे. दर सेकंदास १ घन- 
फूट प्रप्नार्णे 4 दिवसभर म्हणजे २४ तास पाणो साढळ तर 
तवढ्यान २ एकर फूट जस्नीन भिजेल म्हणजेच २ एकरांवर 
) फूट जाढीचा थर अथवा १ एकरावर २ फूट पाण्याचा 
किंबा २४ इंच ना्डचा थर होईळ. महाराष्ट्रांत रब्बीच्या 
पिकांचं प्रमाण दर लेकंदास १ घनकट पाणी सुटत अस- 
ह्यास १२० एकर भिजतात परंतु उसास पाणी देणें अस- 


ल्यास फक्त ५० एकरच मिजूं शकतात. ह्यासुळ दर सेकंद 


“क कन्द “. 


घनफुटास ८० एकर अस हिशबांत घरतात. पार्ळांने. पाणी 
द्यावयाचे त साधारणतः १०« दिवसांनी देतात. महाराष्ट्रांतील 
छालव्यांवर इरिगेशव डिपाटेमेटकडन वेगवेगळ्या पिकांसाठी 


काय आकार घेतला जातो त पर्ढ दिलं आहे. 
म 
फट ्ि च ण त्यालाही वन र 
.-4 - श्र्प हॅट बँ ग अप्केट ४८ 
ब्स्ट 6 96 ७ र 
वह फ़ नटी डी त क. ब ग्« ग्ठ् 
प 
क 
पम 
जब ी 
(१ (2:44 छन 
कि क 0 9 0 
तह 1-3 र न क क्ट [-] ठ 
आ 
114 ७ फि 
जी 
हि 
५4 14 ष्ट त 1... हशा अ 6 स्ट 
१:- ०3 ऱ ह शट  (» ह व 
> वि ती शप 
/-५-५णएशिण1ण१ ता “<< 
जक हक छे रि 
पश न ष्ठ ळी :: "०८ ८ व 
छि ८" वट पी फ़ ग्् (७ _* दि छम 
फ़ दट. कात पकट ४ 
छि > रि प्या ्ऱ्र ४ फ़ 
छि टू - र णि8"0८9"6 
क्ट जी ७» _,* (ए८ ७७ 6» षु ४: ढं |**१ 
(छि ७गुर0७ :-.>७ - ८ ऱ टि हॅट (8. झर? 
क हट कट ७ ४०७. हि छे ० 
प्ट्का नह 2 पले ह न हट क ७ ,& 
४४ ४४७६४४६४०३ 
र फर फ्ट्ल्ल््ेट शक 
त. ३ व््ल्ट जि (1 “कि य ळा श्र र 
पश क 80 य पठे टफ 
फ्ठ नं७% फिप्सि -अ- ह एन 
नत्र घना डा ५२६०&२८ 
ष्र ह ठर ०5 
1: ्£ 
छि. 3७ प ् ग 
रश ळर क्ट 34 
ळा शप शरा शप 
ष्र « शन र्त शट 2 ० ७ 
८4 छि ष्ट न प्र 
“> (1) ह शि प्र 
२० ७८. ७ 7 
गर्म 
प क म्‌ ष्ट भद्र प च र्ट 
प्र क्ट प्र व्र --< सि १ 
कळ एर :>१॥013.505000.:2 > 
णि ष्ठ त र न् 
कालव्यांतील पाणी कितो एकरांत पुरेल हे णणतांना 


कालव्यांत सुटणाऱ्या दर सेकंदास प्रत्येक घनफुटास किती 
एकर भिजञञतोळ त्याचें छोष्टक. 


पिकाचे नांब एकर 
ऊंस किंवा भात ४० ते ४५ 
कपाशी ८० ते ८५ 
८ प्लासी पिक ट्व ति वत 
रब्बी पिव; दैजेशत १५ 
उन्हाळा पिके ४५ते५ 
खरीप, पावसाळी पिक १७- ते स 


श्वरितिगतिशाछर 
पिकांनां पाणी किती लागतें 
एक पाणी देण्यास 


त्याचे कोष्टक. 
पाण्याची जाही 


प्रिकांथ नांवे एकरी घनफूट पाणी (इंचांत ) 

भात १५०००ते२०००० ४.१ ते ५.५ 
ख्वारी. व बाजरी १००००ते १२००० २.७ते ३.३ 
ऊस ११०००ते १५००० '३ते ४.१ 
हरभरा €००० २.२ 
गहु ५००० १ 
भुईमूग ६००० :.७ 
मका ५००० १.४ 
ल्युसने प्रास ८५००८ २.३ 
केळीची बाग ९००० २.५ 
पानमळा ३०००८ ०.८ 
भाजीपाला ७००० १.९ 
हळद ४००० दच 
राताळी ४५०० १.२ 
गबर ५५०० कूज 
कांद्‌ ८००० २.२ 
टोम्याटो वीष ळक २.८ 


३२३५-८4. - 


प्रत्येक पिकाला किती वेळां पाणी द्याद लागतं तं 


पिकाच नांव छझिती वेळां पाणो देणं 
ऊस ३०ते ३५ 
बाजरी व दुसर्री खरापार्चा पिके रते ३ 
ज्ञारी आणि दुतरी रढब्वीचो पि शेते४ 
८ प्नार्सी पिक १० ते )३ 


संदर्भैग्रेंथ-र्के, मॅरिएट रांच्पा गी. डब्ल्य, डो. हेण्ड- 
बुकचा उपयागया लेखांत प्रामुळ्य़ाने केळा आहे.(वि. आग!शे) 
स्थितिगातिश्यास्त्र --( १ ) पदार्थांच्या गतो. आणि 
पदा्थानां गार्तमान किंवा गत्युन्मुख करणाऱ्या शाक्ती याथ 
ज्यांत विवेचन करितात ते (स्थितिगतिशासत्र होय. हे 
शाक अर्थात पदार्थज्ज्ञानशात्राचे एक अग आहहे 
१२)गतिआणि स्थितियांत्ती सापेक्ष ता.--- 
पदाथाच्या गर्तांचा विचार करतांना त्यांची गतिरह्वित मवस्था 
म्हण 5 स्थिति किंदा स्थिरता हिच/हि विचार केला पाहिज्ञे 
[गगाडी वेगाने घांवत अपली तरी आंतील प्राणस 
आपल्या जागी स्थिर आहेंत अते आपण म्हण. वस्तुतः 
आगगाड[बर[बर आल माणसा वेंगान स्थलांतर करोत 
असतात. तेव्हां आगगाडीच्या संबधारने ही माणसे स्थिर व 
भपष्ठासबघान त | गातमान्‌ आहत असच समजण योग्य 
हाय, समजा क', आगगाड पूवाद्शत २ संकदांत ३-० फूट 
गेली व तितक्‍याच वेळांत आागगारड'ताल दक्षिणोत्तर बाकाच्या 
एका टाकावरून उठून एक मचुष्य 9. फूट अतरावरोल 
दुसऱ्या टोकापर्यंत गेळा, तर त्या मनुष्य़ाच भागगाडी- 
संबघान दक्षिणात्तर १० फूट स्थलांतर झालें. पण त्याच वेळी 
आगगांडाच भपष्टासबधान पवंकडे १०० फूट स्थलांतर झालें 
यामुळ त्य़ा मथुष्याच भूपृष्ठासंबंधाने किवाव क॑ ण्त्या 


वळन 


देशेलत 


महाराष्ट्रीय श्लानझोश. (ख) ४०८ 


स्थितिगतिद्ाल्त 


स्थलांतर झालें असेल हा पश्न उद्भवतो. सारांज्न गति आणि 
स्थिति किंवा स्थिरता यांचा उल्लेख नेहमी सापेक्षत्वाने (किवा 
एखाद्या विशिष्ट पदार्थापॅभधाने करण्पांत थेतो. या पदाथास 
आऑआधप्ठान अस म्हण 

(३)स्थलांत र--एका विंदुरूप गतिमान पदाथांचा 
एखाद्या अधिष्ठानावर दोन भिन्न पेळांची क आणि ख अशी 
स्थाने घेतली तर मील वेळांत त्यांने झालेले स्थलांतर 
क॒ख हो सरळ रेषा दरेविते. ्थलांतरात आरंभस्थान, 
लांबी अथवा मिति आणि दिशा अज्ञा लीन अर्ग असली 
पाहित्न हे उवड आहे. कखशी समान व समांतर अशा 
जर अप रेघ काढळी तर ती स्थलांतराची पमिंति आणि 
दिशा हॉ. दोनच अंगे दर्शविते. कख, खग, व॒गॅध 
अश्यी अनेक स्थलांतर मिति आणि दिह्या या दात 
अंगांसच अनुलक्षन दशेवावयाची असतील तर ( आकांत 
ने. १ पहा ) कोणताहि अ हा दिंद घेऊन अप, अफ/ 
अब या अनुक्रमे कख, खग,गघ यांशी समान व समांतर 
रेषा काढाव्या. वाटल्यास सोयीसाठी अप, अफ, अब या 
रेषा अनुक्रम कख,खग,गघ यांशी एमान न काढतां विशिष्ट 
प्रमाणांत, उदाहरणार्थ, मळ स्थळांच्या निम्या काढल्य़ा तरा 
चालतील. तर्तेच स्थलांतरे, मिति व दिश्ांविषयी दर्शन 
णाऱ्या सवे रेषा एकाच अ बिंदंतून काढिल्या पाहिजेत भन 
नाही. उदाहरणाथ वरील(जं. १) आकुृतीतीळ १, २, २ म्‌ 
रेषाहि कस, खग, गघ यांशी प्रमाणांत समांतर असल्या 
मळें सदहे स्थलांतरे ददीवितात 

(४)स्थलांतरांचसयोज न.--अ आणि 
दोन अधिष्टारने आहेत अर्स समज (आ नं.२ पहा) उदा” 
रणार्थ, अ हो सपाट जमोन व हू हौ तोवराल एक 
अर्स मनानं. गतिमान बिंदुरूप पदार्थ म्हणजे इ फळीव ह 
क या स्थानी असलेली एक लहान मुंगी मानं. आता ई ६ 
फळी ( १ ) स्थानापातून (२ ) स्थानावर सरकाविली 
मुंगीरचें क हे ठिकाण स्व या स्थानी जाईल. इ फळीच्या 
बिंदच कर्ब हु स्थलांतर अ या अधिष्टानावर ( जामिनावर 
झाले. त्याच वेळांत जर मुंगी ह या फळीवर चाळून ग... 
स्थानी जाईल तर इ या अविष्ठानावर मुर्गाचे खर्रा 
स्थलांतर हांईल व अ या अधिष्ठानावर कग' ह स्थळा 
हांइल. म्हणजे हू अधिष्ठानाच्या गर्तामुळे झालेल मुर्गाचे ९ 
स्थलांतर कख, आणि इ अधिष्टानावर झालेलं सुर्गाच ढु 
स्थलांतर खग यांचा एकीकृत परिणाम अया अथिष्टान! 


ह्दी 


वर्रील मुंगीय कग ह स्थलांतर होय. हे त्या दोन क 

तरांच फलित स्थलांतर होय. बि” 
तसंच, वरोळ विवेचनांत जर प्रथमतः मंगीचे ई 

छानाबराल कच ह स्थलांतर घतल,तर $घ भाणि या, क 


दोन्ही एकाच स्थलांतराच्या निदशक असल्यामुळें समा 
समांतर होतोळ, आणि ळुखगच हा स्मांतरवतुर्ख | 
होऊन 'घग ही कस्वशी सपान व सर्मांतर झॉल्याने ई 


स्थितिगतिशांसछ 


अधिष्ठानाचें त्याच वेळी झालेलें स्थलांतर दशेवीळ. यावरून । 
तीन नियमन सिद्ध होतात ते असेः नियम पहिलाः---गति- 


मान बिंदुरूप पदार्थांच्या दोन स्थलांतरांवें न 
छाढण्यास ती दोन्ही स्थलांतर मिति आणि दिशांविषयी 
दर्शविणाऱ्या सरळ रेषा आपापल्या दिशांत अश्या काढाव्या 
को जथे एकीचाशेवट तेथव दुसरोचा आरंभ व्हावा.म्हूणज त्या 
पेकोा पहिलीच्या आरभापासन दसरांच्या शेवटापर्यंत काढि- 
लेली सरळ रेष ही त्या दोन स्थलांतरांचे कालित स्थलांतर 
भिति व दिल्या यांविषयी दे्शवील. उदाहरणाथ, वरील 
(ने.२ ) आकृतांत ख हा कख स्थलांतराचा शेवट व खग 
स्थलांतराचा आरंभ होय. किंशा घ हा कघ स्थलांतराचा 
शेवट आणि घग' स्थलांतराचा आरंभ होय. कोणताहि अनु- 
क्रम घेतळा तरी कग' हे फलित स्थलांतर होय. नियम 
डुसराः --गतिमान्‌ बिंदुरूप पदार्थांच्या दोन ल्थडांतरांचे 
फॉलितस्यलांतर काढण्यात तां दोन्ही स्थलांतर मिति 
आणि दिशांविधयी दर्शविणाऱ्या तरळ रेषा कोगत्याहरि एका 
बिंदूपासन काढून त्या रेषा ज्याचे निकटवर्ती सुच आहेत 
अता समांतरचतुर्भुन तयार कराव. म्हणजे त्या चाकांनाच 
त्या घेतलेल्या विंदंतटन काढिलेला कणं ह्या 'या दान्ह्या स्थला- 
तरांचे फलितत्थळांतर मिति व दिशा. यांविषया दशवाळ 
जर्त: वर्रील ( न. २ ) आकृतीत कख आणि कघ ह्या दोन 
स्थलांतरे दज्ञाविणाऱ्या रेषापासन कखगधघ दद! समांतरचतुभुज 
होतो. द त्याचा कग हा कण फलित स्थलातर दशावता 
निय़रथभ१मधील तत्त्वात स्थळांतरांचा तरिभु जांविधि म्हणतात. 
व नियमर मधील तत्वात स्थ लांतरांचा;:समांतरचतुभुज- 
वि्ि म्हणतात, यापिकी कोणत्याहि विर्धाने दोन स्थळांत- 
रांच फळ काढणें या क्रियेत स्थलांतरांचे संयोजन म्हणतात 
(५) फलितस्थलांतराचेंगणित.--एका याति- 
मान विदर्वी अधिष्टानपरच्य स आश शा अशा दानर लां 
तरं हातात व त्यामघाल दिशांतर त या कानाइतक आहे 
तर फलित स्थलांतराची भिति अ दिशा काढण, क या काण- 
त्याहि बिंदपासन लख आणि छा यांस दशावणाऱ्या कूख आणि 
कघ रेघा काहून कखगघ ह्वा तमांतरचतुभुज करावा. त्यांत 
८€ॅखकघ > ./त, अस अततगार, आया ब्रिकोणमिर्ताच्या 
साहाय्याने, (कग) (कख) ५-(कघ) ५२(कख) (कघ) 


काथु ( खकघ ) 
(कघ)भन(खकघ) 
आणि स्पश(गकख) > --_: 
स्पश(गकख) (कप्ब)4-(कंघ)कोभु(खकघ) 
यावरून, जर स आणि शा यांच फल ह्‌ अस मानिळे व 
हृ चा स शा होणारा कोन जर प॒ मानिला तर, कख > स, 


कघ >, ८//खकधघ > त. कग > ह, ./खकग 
> ८८ प. 
म्हणून. ह > स '४दा-२ सश कोभु त (१) 
त्पद्दीष2 - रॉऊेजत (२) 
स-हाकाभुत 


महाराषट्रांय शानकोश. (लख ) ४४९ 


| 


स्थितिगतिळा ऊँ 


याप्रमाणे ह॒ आणि प अनुक्रनें काढितां येतात 

(६)स्थलांतरांचेंवियोज न.-ण्जसें दिलेल्या दोन 
स्थलांतरांचें संथोजन करून फलित स्थलांतर काढितां येत 
तसंच एखाद स्थलांतर व दोव दिशा दिल्या असतां त्या 
दिशांताळ ज्या दोन स्थलांतरांचे दिलेलं स्थलांतर हं फलित 
स्थलांतर होईल, तो दोन स्थलांतर काढितां येतात. या दोन 
स्थलांतरांस घटकस्थलांतरे म्हणतात व ता काढण्याच्या 
क्रियेस स्थलांतराचे वियोजन म्ह'गतात. वियोजनाची रीति 
अश्ली:-समजा की, कग द दिलेलं स्थलांतर आहे (आ.नं. ३ 
पहा)१ कड आणि कउ' गा दिलेल्या दिशा आहेत.ग मधूज 
कउ व कडू यांश समांतर अशा गख आणि गघ या रेघा 
काढा.त्या कडव "कड यांस अनुक्रमे ख यागि घ मध्यें मिळं- 
द्या.मग कखव कघ हा कगवीं कइ, कउ या दिशांतील 
घटक स्थलांतर होतील. कारण,समांतरचतुसुञ विधीर्ने कख, 
कघ या दोन स्थलांतरांच॑ कग हे फलित स्थलांतर होय. 

(७) घटकळस्थलांतराचेंगणित.--दिलेलं स्थलां« 
तर कग याची ह॒ हो मिति समजू, व दिलेल्या दिशा कड, 
कड' या कग्शी प आणि फ असे कोन करितात असं 
समजूं. तसंच, कख आणि क॒घ या घटकांच्या स॒ आणि शा 
या भिती समजूं. मग, क॑खग त्रिकोणांत, 


(कख, (खग) _ _ (गक) 
भुज(कगख)  भुन(गकर) भुन(कखग) 
पण,कग > ह,कख स, खग > कघ > शव //गकख 


-५,८/८कगख > //गकघ-फ, 
टॅकसखग > १८०'-- प-फ 


म्हणव तट (१) 
* भुज फ भुज प भुजञ(प--फ) 
फ़ भन्प 
किंचा , _ह--2 
स इ ुज(य--फ) इ्यज(पःफ) (२) 


याप्रमार्णे, घटकांच्या मिती गणितार्ने काढितां येतात. 

(८)स्थलांतराचे विशिष्ट घट क.-देलेल्या स्थर्ला. 
तराचे ज्या दोन दिलेल्या दिशांतील घटक काढावयाचे त्या 
दिश्ांतील कोन जर काटकोन श्रसेलतर त्या घरकांस विाशिषृ 
घटक अस म्हणतात. दिलेल्या कग' स्थलांतराचा दिलेल्या 
कड दिशेतील (विशेष्ट धटक काढण्यास गर्व हो गपासून कह 
वर लंब काढाबो (आ. ने. ४ पहा) म्हणज कख हा करा 
श्थलांतराचा कह दिशेंतोल विशेष्ट घटक होईल. तसंच 
कड नर ळहशी काटकोनांत काढळी व गघ कउवर 
लब काढिली तर कघ हा करचा तहगामी विशिष्ट घटक 
हाइल 

(७)विशिष्टटकांचंगणित.-असे समजा की, कर ही 
कगशां प हा कोन करित. मग जर कण ह, करव स्त 
आणि कघ > अस मानिळ, तर 


(कख) त्त (गख) (कघ) श 


काभुप> (कग) ह (कग) (कग) 


४. 


स्थितिंगतिकास्त्र 


महाराष्ट्रीय क्षानकोश. ( खं ) ४५० 


स्थितिगतिकशास्त्र 


म्हणून,स्त > ह॒ कोसु प, > द्द भुज प. (१) तसंच (कखं) 
-(कघ) (कग), म्हणून, स -- शह (२) 

(१०) दोहा पेक्षां अधिक स्थलांतरांच 
सं यो ज न.->अनेक गतिमान अघिष्ठानपरत्वे एकाच 


गतिमान निंदुरूप पदार्थाचे स्थलांतर अनेक स्थलां- 
तरांचा परिणाम असणें टाक्य आहे. उदाहरणाथ 


नदीच्या पाण्यावरील नांवेत असलेल्या मनुष्याची गति 
घेऊं. जञामिनीसंबंघानं त्या मनुष्याचे स्थलांतर तीन स्थलां- 
तरांचं फल असेल पाण्याचं जमीनीसंबंधी स्थलांतर, नावेच 
पाण्यासंब्रथया स्थलांतर व मनुष्याचे नावत स्थलांतर. 
हॉ. तीन तल्यलांतर॑ मिति व दिशा यांविषयी पाहात 
असतील तर मनुष्याचे जमिनीसंब्धा न फलित स्थलांतर ते 
काढतां येईल. तिहापेक्षां अधिक स्थलांतरांसाहे होच गोष्ट 
लागू आहे. समना ळा, हां स्थलांतर अशीं ठेविली का, जेथ 
पहिल्याचा शेवट तेथे दुसऱ्याचा आरंभ व्हावा, दुसऱ्याचा 
शेवट तेथ तिसऱ्याचा &ारंभ व्हावा, इत्यादि. सोयीकारेतां ४ 
स्थलांतरं बेऊन ता दर्शविणाऱ्या कख, खग, गघ, घच 
रेषा आपापह्या दिश्यांत वरीलप्रमार्ण ठेविल्या, 
( &[. नं. ५ पहा ) तर कखगघच हो उघडी किंवा 
असंवृत बहुभुनाकाते होईल. आतां कख॒ आणि 
स्वग यांच फल कग होय. ( त्रिकोणविधि ). कग आणि 
राघ यांचे फल कघ होय. अर्थात, कख, खग, गघ यांच 
फल कघ हाय. तर्सच कघ व घच यांच फल कच होय. 
अर्थात कख, खग,गघ,घच,यांचे फळ कच होय. म्हणजे 
करखगघच या असेवृत बहुभुजञास स्ंवृत (बंद)करण!री बाज 
कच हो दिलेल्या चारी स्थलांतरांच्या फॉलत स्थलांतरांची 
दशक होय, असं सिद्ध झळ. यावरून निष्पन्न होणारं तत्त्व 
असं; नियमः--गतिमान बिंदुरूप पदार्थांच्या अनेक 
स्थलांतरांचे. फलित स्थलांतर काढण्यास,ता स्थलांतर मितिव 
दिज्याविषयी द्शेविणाऱ्या रेषा भ्या काढाव्या को, जेथें 
एकीचा शेवट तेथेच पुढलोचा आरंभ व्हावा. मग जो असंवृत 
बहुभुजञ तयार होइल त्याच्या आरेभापातून शेवटापर्यंत 
काढलेली त्यास संवृत करणारी बाजू सवे स्थलांतरांचे॑ फल 
म्राते आणि दिशांसहह दददीवील. वरील नियमांतील 
क्रियेस स्थलांतरांचा बहुसुजविध्ि म्हणतात. 
(११)तीनस्थलांतर.--अय, यग, गघ अल्या तीन 
स्थलांतरांचें फल अघ हं होय.(आ. नं.६पह!)(बहुभुर्जावीघ) 
उलटपक्षीं अघचे घटक अय, यग,गधघ हे होत.मातां अय 
ही वाढवून खक रेषा केली व अ मधून अच,अट या यग, 
गाघशा समांतर काढल्या आणि अर,अल,या यग, गघी 
सम्नान केल्या तर अय, अर, अळ या रेषा दिलेला तिन्ही 
स्थलांतर भिति भ्ञाणि दिश्ासह दशेवितील व अघ हो 
अर्थात त्यांच फल दशेविते. अय, अर, अल या ज्याच्या 


निकटवर्ती बाज़ मआाहेत असा जबर समांतरख १ ल ळी [तिन 
र आह मांतरथात अयगर- | काते रेषा घेतली आणि अ,,घ,,घ,,.-- घन यार 


जाणारा कर्ण होय.यावरून तत्त्व निष्पन्न होत ते ह नियमः- 
एका विंदूंतून तीन स्थलांतराच्या निदशक अश्या रेष! काहून 
त्या ज्याच्या निकटवती बाजू होतील असा समांतरखात 
तयार क्ला तर त्या खाताचा त्या बिंदूतून जाणारा कणे ह्वा 
त्या स्थलांतरांचे फल दर्शवितो. ह्यास समांत्तरखातविधि 
इ्र्हणतात. 

(१२)स्थलांतरांचेतोनकाटकोनगभेदिशांत 
वि यो ज न.--अक, अच, अट या तीन काटकोनगर्भरेषा 
किंवा, अक्ष आहेत (आ. न. ७ पहा ) अघ-्ह ईं एक 
स्थलांतर आह. अय, अर, अल अथवा सख, ६, ष हे 
त्याचे अक्षव्ती घटक आहेत.तर अघ हो अब, अर, अल, 
या ज्याच्या निकटवर्ती बाजू आहेत अका समांतरखाताचा 
अमधून काढिलेला कण होईल,व तो सर्मांतरखात काटकोनगभ 
होईल.नर अघ हो अक्षांशी अनुक्रमें त,थ,द,हे कोन करांत 
असेल तर, ज्याअथी घय, घर, घळ हां समपृष्टे अक, 
अच,अट या आअक्षांशी काटकोनांत आहेत, त्याअर्थी घय, 
घर, घल ह्या रेषांहि त्या अक्षांशीँ काटको्नांत आहेत. 
म्हणन, अय>अघ कोभु त; किंवा ख द्द कोभु त; 
तसेंच, ₹ > ह्‌ कोभु थ; ५२- ह कोभु द. 8. ) 
आणि, अघ' > अग --अळ > अय अर "अल 

म्हणून ह -स-ापष'. (२). 

यांतील ख, शा, ष हे हेचे अक, अच, अट या तीन 
काटकोनगभे अक्षदिशांतील विशिष्ट घटक होत. 

(१३) अनेकस्थलांतरांच्या फलार्चेगणित”7 
समजा को, अक, अच, अट हे तान काटकोनगर्भ अक्ष 
आहेत; ह,.हर,ह.,...हून अशी न स्थलांतरे आद्दितः स” 
स,,...सन है त्यांचे अक अक्षवती विशिष्ट घटक आदत? 
श,,शा, ...शानः आणि घ,,ष,....षन दे त्यांचे € ८, 


त,,थ,,द,; तरथर दूर इत्यादि हहर ४. स्श भे 
अनुक्रमे तिन्ही अक्षांशी होणारे कोन होत; त 
कल; स, शा, ष हे त्याचे अक्षवतां विशिष्ट घटक 
त,थ,द्‌ हे त्याचे शक्षांशी होणारे कोन होत. अक 

आतां कळप १२ मधील आकृतांत(न-४५) अय च 
रेषेचा लअर व घगथय या, अ आणि घ मधून काढ की. 
अकशीं काटकोनांत असणाऱ्या, न म्हणून परस्परांशी र 
तर असणाऱ्या, दोन समपृष्टांमध्ये सापडलेला तुकडा ढी 
व अक रेषेशी समांतर अशी दुसरी कोणताहि रॅपा क. 
तरा त्या दोन समपृप्रांमध्यें तिचा अय एवढाच ठु की 
डेल, या तुकल्यास अघचा अकवरील प्रक्षेप प्रक्षेप 
अघचा अक दिशतीळ विशिष्ट घटक म्हणजे 
होय. 

आता जर अघ,घ,घ....घन अशी असंब्रत 


वझघभ तयार केला तर अघ ही त्या खाताचा अ मधून । काटकोन करणारी समांतर सन्नपृष्ठ काढला तर प्रा 


स्थिति गलि शास्त्र 


आ: न) , 


स्प र्‌ 


ग 

नच 
क 

६. / 


ह्य 0 अड 1१ | कं 3 गि ळू 
न तिक २ दना म क्न्त् म नन जे के. १8%. /-: जी 
गो * ग आहु केव पर वै 3 कै" | 
मा. त ० “कमगचारी 2-५ 4८$ 
र कजव | र... 
अ. यी श्‍ "न्य | 


री.) ह 4 4 


य 1. र्र क ६ शा 
५११९ ममेन्य क “७4 


रडा 


क रा 1 म 

“क कक १ रित (७8 शश “4 

पय १9० वी. कह 
1.01 आनी “००. 


| धा 
र अने घी * १ 63. 6 कती हू. 
ही $$ : “१. ती तम 
३ कनोन्नी) 
के स (७ ७७ 
बुश की "१५ ० 


क >. 
द वी 


स्थितिगांतिशात 


भहाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (लख ) ४५१ 


> 


स्थितिगतिशास््रे 


प्रक्षे) अय,, य,य;, य.य., ... इत्यादिक्धांची बेजिक । कारण गतिमा्ग सरळ नसन वक्र आहे शिवाय समान 
|. ] 3 


बेराज अक्षन म्हणजे अघत चा मप होईल. म्हणून हर 
अघ, > ह,, घ,घ,> इ«...१. त्यठांतरदशक रपा 
मानिल्या तर 

स > स,*स:।“..-*सन 


तसच, शा > शा, शत-.«-*न (१) 
आणि च -प,फपता. षत 
आपणि हु-ख शष (२) 
यांवरून हवी किंमत कळेल. तच काभु त> हू 
कोभथ>2, कोभुद (३) 


यांवरून दवचे अक्षांशी होणारे कौन कळतील 
जर सवे त्यलांतरे कअच या एकांच समपृ्ठठात असतील 


तर वरीळ (१),(२),आणि (३) हा तूज 


स > स,*स.".«**सन | (१) 

शा -1 (४.1) *"«०*शात 

हः सदा ग -(२) 

कोमु तर उ.युग त हृ (२) 
अशा होतोल. 


(१४)स्थलांतरांच्याशू 
जर अनेक स्थलांतराचे फल गतिमान बिंदूत त्थिर ठेवर्ण 
लव 
हेंच अतेळ तर, वरील (रे) या सत्रांत १-० हाइ र 
उपाअर्था वर्ग ह्वा नेहमी. थन भसता त्याअथी ख>०, 
दा-०, प-० अर्ध एकतमय4ाच अस्तावयाघ्त प॥1६ज. 
गूल. अ 
यावरून खाळीळ नियम [बघता नियमः-ज कोणत्याहि 


तौन काटकोन गर्भ रेपांताल (ष्ट घरकांची बेराज प्रत्यक 


असेल 
शन्य लांतरांत फल ६ शुन्य - 
अत्तेळ तर स्थलां ती पिव 


(१५) वे ग.-ाएकरूप वेग, १ चलरूप वे 


ष स्पष्ट वेग 
गतिमान निंटचा मार्ग सरळ रेषा अपन नर त्याचीं 


स३दा समान कालांतरात समान स्पळांतर॑ होत. असतील 
तर त्याच्य़ा गतीत्त एकरूप गति अर्ध म्हणतात च 
बोणत्याहि दिलेल्या काढांतरांत शाळल्मा स्शलांतर 
तपा काळांवराने भागून आलिष्पा ल वरीत वेग म्हणतात. 
अर्थात वेग म्हणजे स्पलांतरवृद्दीच दर वी 
प्रमाण होय. एकरूप गत ताल वेगात एकरूप बुश म्हण 
तात. या खेहीज इतर प्रहारच्या गतीत व.वैगात जबॅटरूप 
शांति ब घेग म्हणतात. एका कालळेककांत ( उ० एका सेक" 
दत ) एक ₹लिक€ू (उ० एक कूट ) इतके स्थलांतर 
ज्या यागे होते तो घेगाचा पर्कक होय. १ 
साजा वी, एका गातमान विंदूचा प्राग इ ही वक्त रेषा 
बाहू, (आ.नं.८. पहा) हात्या प्रार्गावरील एक निश्चित बिंदु 
अहू, गतिमान बिदर्वे क्ष या काला प,व सायाकालीफ 
शत्यान आहेत.ख-क्षया कालांतरांत पफा ६ स्थलांतर कलाल 


्हूणून पफ दुरेन्‌ ह! पंग ए६६प बाही, 
खक प बेग होय. एरंमुष्ट 


५८€ 


न्यफळत्त्ाारचांकारक- 


कालांत समान स्थलांतर होतातच भरसंहि नाह क्व 


क्त 
वेगाने बर पफ रेषेंत एकरूप गर्तांने एखादा कल्पित भिंदु 
प॒ पामून निघाला तर तो ख्-क्ष कालांत फ़ पाशी पंचिल, 
गहृणमे दिलळा गतिमान ढु दिलेल्या चलपतानें ञ्ञापह्या 


वक्त मार्गात प॒ पातून_गिघन ख-क्ष काळांत षेय पोचेल 


२ 
ची - ह 


तेथेच तो कापत विदह्ि पोंविळ. यामळे पफ या लब्धीस 


>) 


पफ या वक्डंडांतांल सरासरी किंवा मध्यपत वेग 
म्हणतात, - 

झातां, जर फ हं स्थान प॒ पासून दूर न घेतां नवळ 
म्हणजे ख, ( ख एकशिख ) कालच, फ, (फ एकाशिख ) 
स्थान धतळ, तर पफ वक्तखंढांतील मध्यम. वेग म्हणजे 
य शा त्या व%ूखंडांतील कोणत्याहि भागांतल्या वेगाशी 
४.धिक तुल्यता पावेल. आणि नर फः (फ दि॥शीख ) 

(फ त्रिशिख ) ३०, ख, खर, इ० कालची अधिकाधिक 
जवळजवळ ह्था्न घंतलां तर पफ ७ पफ,, ४० 
वक्रखंढांताल मध्यमवंग त्या वक़लंडांताल कोणऱ्याहि 
लहान मोठ्या भागांतहप़रा वेगाशी ज्ञास्ता जञाह्ती 
तुल्यता पावू लागतील, याधरमार्णे जेव्हां पफ हे स्थडांतर 
व ख-क्ष ह कालांतर द्या दोन्ही शन्यप्राय होतोल, ते्ग्द्रा 
प्राप्त होणारी -_ या मध्यम वेचाची डिंमत हिलाच ष॒ 

ख़-द््त 
य! ठिकाणचा स्पष्टवेग अत म्हणतात. सामान्यतः अमुक 
एका विंदूजवरळचा घेग असं म्हटल्यान स्पष्ट वेगाचाच उद्घल 
होतो असत समजावे, 

(१६) घेव्हां क हो एक चलसल्या असून च हो तिच्याबर 
अबलंबून असणारी दुसरी चळस्ख्या असेल ( म्हूणगे जेव्हां 
कची किंमत दिल्याने खची किंमत रिव्थितपर्थ काढतां येते) 
तेव्हांच ला कचा शपंच म्हणतात, घ फ आणि उच 
मधील संबंध च प्र (क ) अस निहून दाखविदात. 
यांत कला सर्ञाधीन बळ आणि च ला पराधीन कळ 
कषर्से म्हणतात. जर ग हो एक निश्चित श्या घेऊन कला 
अश्या किंमती भापण देत गेलो कां ग-क ह अंतर शून्य 
प्राय होईल, आणि जर आपणास ज हो एक अशो शेल्या 
मिळाली का नेव्हां ग-क हें अंतर शुन्यप्राय होतं, तेव्हा 
ज-य हे अंतर्राहृ शन्यप्राय होते, तर ज ला क इ! राशी 
अभिन्नप्राय होतेवेळची बज ची सोमा म्हणतात. ही गोष्ठ 
खालोलप्रमाणे लिडून दाखावितातः-- 

पौमा 

दळत पतित 

आता गतिमान बिंहुची श्वमार्गोताल स्थल कालावर 


ड््झ 
र 


. स्टरातिगातशातर 


क 


"पफ हौ 


या स्वावीनचलावर अवलंवून आहे. अथात व्य 
लढ्धि ख चा प्रपंच होय. आणि जर ब हा प जवळचा 
पफ द्रा प्रपंचाची खच्या 
सक्त 


-स्पष्ट वेग मानिला, तर ब॒ हा 


क्ेशी अभिन्नप्राय होतेवेळची सीमा होय. म्हणजे, 
सीमा स्थलांतर 
कालांतर कालांतर 
जेव्हां प फ>०, तेव्हां प फ़ ही डेदक रेषा पन्नया 
प जवळील स्पशरेषेशी अभिन्नप्राय होते. म्हणन पम हो 
स्पशरषा ब या वेगाची द्िह्या दरीविते 
(9५) उदाद्द (ण:-स(ळ रेबेत गते असणाऱ्या विदर्चे अया 
'नाच्वत विढुपासत क्ष कालचे त्यलांतर स आहे, वस चा 
व्त शा, स>३गक्ष, असा संबंध आहे. तरग हो 
अचल संख्या अस मानन क्ष कालच! वेग काढा 
दिल्या सबंधद्शक समाकरणावरून जर क्ष, स 


न्वेग ( स्प्वेग ). 


ब्त, स च्या सहृमामी किमती असतील तर *्गाक् 
विकन स. डया क्ऱक्ष/ 
म्हणून स,-स ट्डय ( क्ष,--क्ष १), म्हणुन; 
च क्स्ति 
सामा स्व्-स 
परश 2. "--. २ :ग>%रेक्षन्गक् 
ककत ब्ता-य्त त ॅ 
त्याच्या पत- 


एखादा जड पदाध हातांजून ताडला तर 
नारभीबदूपासुन फुटांत मोजलेले त्यांचे स्थलांतर. आणि 
पंतनारनकाला!पासन सेकदांत मोजलेला काल याचा संबंध 
स>2 ग क्ष असाच आहे ह प्रयोग करून सिद्ध करितां 
7, व त्यांत ग ची किंमत सुमार ३२ येते. अर्थात क्ष 
काल चा वेग ३२ क्ष येतो. म्हणजे पडणाऱ्या पदार्थाचा 
पाहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या, ... सेकंदांचे शेवटा द्र सेकदास 
३२; ६४, ९३,...फूट असे वेंग पतात. 
(१८)वेगांचंकयोजन भाणि वियोज न.ऱवेग 
म्हृणजे गतिमान बिंदूचे दर काळेककांत होणार किंवा होऊ 
शकणार स्थलांतर होय. अथ,त स्थलांतराप्रमार्गेच वेगीह 
सरळ रेन दृशवितां थेतो. गतिमान बिंदु, मिते आणि 
दिशा अशी तीन वगाची अंध द्योत दिलेल्या वेगाच्या दिशत 
वेगमितीच्य] प्रमाणांत काढिळेली सरळ रेषा, तो वेग मिती 
व दिशा सह दकर्वाल, याुळे स्थळांतराच्या संपोजन 
विंयोननाचे सवे नियम वेगांच्या संयोजन विधोजनास लाग 
पडलात. ते नियम भसे र 
(अ ) गतिमान बिंहूस ( अविष्टार्ने दोन असल्यामुळे ) 
दोन वेग असले तर त्यांल मिति व दिशासह दशेविणाऱ्या 
रषा अशा ठेवाव्या क॑, जेथ एकीचा शेवट तेथेच दढसरीचा 
आरंभ होहेळ, मग पाहिलीच्या आरंभापासून दुसरीच्या 


>? 


शेवटापर्यंत काढलेली रेघा दान्ह| बेगांचा फाळत. वेग प्रिति 


व दिशा यांसह दर्शवाळ 


] 


-महाराष्ट्रोब श्ञानकीश्ा- (ख ) ८ 


फटरटाीसीसिलटॉलॉिटरिटिलिसिशिशशीण्णणण अम 
सॅक्स ळर कयाय कड्ाययतोक सास 


| 


हअजाबलग्यब ण जणमायामडमाा 


क. | 


«२ स्थतिगतिशोस्त्र 


हा वेगांचा त्रिभुजविधे. हु । 

(आ) गतिमान बिंदूस दोन वेग अन्ततील,तर कोणत्याहि 
इष्ट बिंदूपातुन त्यांच्या निद्शेक रेषा काढाळ्य़ा, व. ह्या 
ज्याच्य़ा चिकटवती बाजु होतीळ अत! समांतरततुर्भुज तयार 
करावा. मग त्या चतुमुजाचा त्य़ा. इंट मिंदतून काढिळेला 
कृण हु दिलेल्या दोन वेगाचे फळ भिती व दिशांसह 
दुशवाल. र क 
ह्या वेगांचा समांतर चतुभुंजविधि होय 

(इ) गरातिमान बिंदूस अनेक वेंग असतील तर त्यांच्या 
निद्शक रेषा अज्ञा काढाव्या की जेथ एक संपंल तेथे 
पुढचा सुरू होइल. याप्रमाण केल्यावर जो अर्सवृत बहुभुज 
तयार हाइल त्यास शवृत करणारी आरंभापासून शेवटापर्थत 
काढिळली रेषा दिलेल्या वेंगांसय फल मित व दिक्या यांतष्ठ 
दशेवील 

1 वगांचा समांतर बहुभुन्नविध्ि होय 

(इ) य आणि र अशा दोन वेगांच्या दिशांतालळ कोनत 
आहे. आणि ब त्या वेगाचे फळ आहे आणित्य़ा फळाची 
दिशा य वेगाच्या दिशेशी प द्या कोन करिते. तर 


ब >पफ्र५र्यरकोभुत (१) 
स्पश प: रभथुजत की... (२) 
यत्रकांभु त 
(उ) जर ब दा वेगाचे दोन घटक य॒ आणि र यांच्या 
दशा व च्या दिशेशी प आणि फ़ असते कोन करीत 
असतील तर 
८ | द त 


भुज फ॒ भुज प भुअ(पःफ) 

जर फ>१९०-प, तर, य, र हेवचे वि 
होतील आणि यव कोभु प अर्स होईल 
तर्षच ये - वपर. 

(ऊ) जर बर्‍या वेगाचे य, र, ळ, असे घटक अक? 
अच, अट या काटकोनगभेअक्षांशा समांतर अस्ते असतील? 
न्वागरे वची दिशा अक्ष दिशांशी त, थ, दृ अते कोन करीत 
अस्नंल, तर 
य>व.कोभ त, वकाभुथ, ७८ त्वकाभुद 
आगि व'न्यक्रपल 

(त्र) जर, एक! (बिदस व. .व..व ...वन, असे न वग 
अस्ताल भाणि, य,,२,,छ,: य. रर्‍ळ ह 
वेग्राच अक्ष तमांतर विशिष्ट घटक असताल, तर, 
फल ब आणि त्य़ा फलाच्या दिशोवे दिशांशी होणा 


शिष्ट धटक 


दिशेचे अक्ष 
कोन त,थ,दू, हॉ खालील सूत्रांनी निघतातः-7 
यऱ्व कोभतन्यतर्‍यय,४...यन 
रस््वकोभ थ>र,करपर....नार 
कोभु दृक ळल, 4-.-श्कछव 


-र्थिंतिगतिशास्त्र 


मदा राष्ट्रीय जानकर. (स ) ४०३ 


स्थितिगातज्ा( सरे 


व र्यपरमल' 
(त्र) शा न्य वेगत्वार्च, कारकेः-ार्‍यन्यहायरा 


**णपॅनर०, वबनवदपवरा-....्पन२</, २ प्र वक । 


र्ल "प्र्न ० हि. 2 "क ह ची 

(१९) प्रवेगे--ए $रूप. आणि. चलळरूप प्रवग 
प्रवेग म्हणज वेगवद्धींचे दर क॑लेकळांतील- प्रथ्राण हाय 
ज्षर.सम्नान कालांतरांत.समान -वेगांत्र होत अनल आणित 
ब्रेगांतर सवेदां एकाच दिशत हात. असल, तर काण 1 
कालांतरांत. पडलेल्या :वेगांतरासत त्या झालांतरान भागून 
येणारे वेगवड्धांचे प्रतिकाळेककांतील प्रमाण म्हणभ भातेमान 
ब्रिंदूच| प्रवेग हया सवेदां. तोच म्हणजे, अचल राही. अशा 
भ्रवंगास एकरूप प्रवेग अस म्हणतात 

परंतु.प्रवेग हा बहुधां एकरूप भतत नाहा. अशानळा 
जर्‌ ल या काला ब हा वेग अत्षेल आणि क्षव्या काला 3८ 
हा घेग अप्षेळ, आणि त्रिमुमाविधान च, 119 ब याताल 
आतर ब अतत येत अपेल ( म्हणते ब आणे य या बैगाचे 


व कार्य 


हद्दी. लब्थि गतिमान बिद्चा 


फल व, अन्षेल ) तर 
ढ ) क्षव्त | ६ ; 
क्व,-क्ष या कालांतरांतील मध्यम प्रवेग हाय. मग अर 
य्‌ क 
न या लब्धाचा' 
क्ष, दाझ्ल शी भमिन्नप्राय/केला १र्ट्व-ध्त हृ 
ग्र. म्हणज, 


सीम, होच क्ष कालवा प्रवेश हा 
"ताम .- वेंगांतर 
झछालांतर कालांतर 

(२०) ज्याअर्थी प्रतरेंग हा प्रात 


तर! स्हणजे वेग£ होय त्याअथा! 


च दिशा. यांसह सरळ रेषेने दशावता 
वियोजनाचे सच नियम व गाणत हा 


दियोजना ताड लागू पडतात केलम १८ 
वेग अंत वाचल्यास ह॒ नियन च 


| ऱ्ट प्रवेग 
काळेकरकांत होणार वेगां? 


गाप्रमाणे प्रदेगाहे मिति 
आणि, म्हणन 


ळी पी 


न्स 


र 
यता; 


बेनांच्या शयाजन 
प्रवेगच्या संय्रोजन 
मध्प बेग याठिकाणी 


ग्राणत प्द्ध हाताल; ।: ह डा 
(तएकटूफप्रवे गौर्नसरळ रेषेत:द्रीणारा भत" 


समत्र को कअक या सरळ रष्त अ वार्शी गतिमान 
थिंदु अपतां त्याचा वेग य आहे. व ।बदूचा नेम एंकरूप 
भ्रसून रो इतका आहे. तर आ पाश "एसण्य़!च्या वेळेपासन 
क्ले इतकया कालाने.त्पाचा झालेला वग (व) आणि त्याच 
साळेळे स्थलांतर (स) काढावयाचे ओह 
थेइग एकरूप असल्य़ा 1 >> | झालात रा<क्ल वगातरद्दा 
"इर बऱय़तगक्ष (१) 
आता छे काडावा मध्य चे द्दा काल होश. त्या वेळचा- 
वन यू -गक्ष इ.काम्हणज य. आद.द्त का डोळ्या! मध्य़ापूवा 
खया काल िंदवा वेग यग .( क्ष-स्थ् ) इतका 
पनऱ्य >ग::खः आहे. थ्या! मध्यानतर क्ष.-ख या 
काळा य॒,.-- रा ख आहे. म्हणजे. वया, सध्यांपासूत एवा 
व पुढें समान काल घेतले ठर पुर्वीच्य़ा काळींचा ब्रिंदूचा बेस 


वेग 
' गर्‍या्रवेगवुंक्त गतीने होणाऱ्या स्थलांतराइतके होईले. 
| कारण य, पेक्षां कपी बेयाने खया मध्यकालापूर्वी होणारी 


, ये; पेक्षां जितका केपी वितकांच पुडोल कालचा वेंग अधिक 


अतणार अर्थात, सबंध क्ष कालांत बर य,, या एकरूप 


विद चाळत झड अत समजल तर होआारं स्थलांतर, 


स्थळांतरहानि, य! मध्यकालानंतरच्यः पुढील य, पेक्षां 
अंघिक वेगासुळे होणाऱ्या स्थलांमरलाभामुळ भ&व निघल 
म्हणन क्ल कालांत स्थलांतर य, “क्ष य--गक्ष ) क्ष 
यकस्ष-»२ाक्ष इतक हाइल 
तेव्हांस स्यक्ष-- गक 
याकक्‍खख्नरगस>२९गयक्ष-गच्य 


(३१९१ 


. य: रगांस > ये५रेगयक्ष-गध्य 
(थ>5गाक्ष) र 
(१)वरून, व य 3२गस , (३) 
(२२) पृथ्वीच्या पष्ठभागावरून एखादा बिंदुप्राय पदाथ 


कोणत्याह्वि दिशत केकला तर त्याचा प्रवेग ( बहुतांशी. ) 
एकरूग असतो. त) फूट उज स्दद ६ स्थलकक १ कालकक 
प्रानले असलां सुमार ३२ इतका असत. ग्हणजे दर संक- 
दांत ३२ फूट इतका वेग ज्या योर्ग दर सेकदांत. वाढेल 
असा तो प्रवेग असतो. याची दिशा पृथ्वोच्या मध्यबिंदूकडे 

*. त्ध य ७१ | > नच () . 
ब्हणजे अधघरादशा असतंब ता अथात भुपृष्टाशा लबरूप 
असते. अधरदिशेता ३२ प्रवेग म्हणजे ऊ्ध्वेदिशेचा - ३२ 


। ( क्रण ) प्रवेग होय हें उघड आहे. 


बिंदुप्राय जड पदार्थ ऊध्वे दिशेत भुपृष्ठापसून य वेगानें 
फेकला तर झक काला ऊध्ये दिशेत त्याचा वेग खे हा 
ख--"३२ द्य होईल. म्हणले 
:'  बऱ्य-अरक्ष (१) 
ततेच स ह क्ष कालातां ऊध्वे दिशेतील स्थलांतर 
मानिल्यास 
स>य क्ष-१६ क्ष 


/३ 3 
ञ्णे व -ई६*स्न 
(3 ) वरून असें दिप्तत को फेकलेला जढ पदार्थ जेव्हां. 
वर जाण्याचे थांबतो "वहां क्ष > य. इतका. काल होतो 
आणि याच्या दुप्पट कालांत, म्हणते से इतक्या कालांत 


वेग -य म्हणजे 'पघर दिशेत य इतका हाता. तत्व (२) 
वरून, य. इतक्या काळांत स' इतके त्थलांतर होत म्हणजे 
य या वेगाने ऊध्ये दिशंत फेकळळला पदाथ >. इतक फर 
चढतो हो गोष्ट ब * घालून (३) वरूनडद्रे उघड होते. 
(२३)एकरूपप्रयेगाच्यायोगेब्कमागातहोणारी 
ग ति.-प्मजा ढी, अक, अच हे दोन कारकोरगभे अक्ष 
गतिमान ढच्या मागतील अया नाश्वत [वढतन काढिले 
(आ.न र पहा) ते अभ के गंतेमान[बदूचा एकरूप प्रवेग ग 
ह्याची नियत दिशा अच अक्षशा तमातर आहु, आणि ज्‌ 
जवळील य ह! वेग अस [दरात अभून त देश अक अक्ष 
त कोन करिते,'तर, अपाशी असल्या वेळेपासून घ्य काल. 


स्यिातिगातिशाळर मंद्दाराष्ट्रा ज्ञानकोश. (ल ) ४५४ स्थितिगनिशाळ 


गेल्यानंतर गतिमान बिंदूर्चे स्थान, त्याचा वेग आणि मागे र शय'भुन' त 
हे काढावयाचे . रु न | य शा | 

आतां य॒ या वेगाचे अक्ष 1 7 विशिष्ट घटक य कोमुत अत्ते लिहळे तर या परवृत्ताचं शिखर 
आणि य गुन त अस आहित. तत्तंच गया प्रोंगाचे अक्ष- | यभुच त कोमु त १रसभुर्जत ) व्हि 
क्षमांतर विशिष्ठ घटक « भाणि ग असे आहेत. म्हण्जे ग गग क 
आक दिशत अउलेहा य कोसु त हा घटक त्या दिशेत | क्ाणे दंद्रायारते “ये कासु त तको येते. 
प्रत्रंग > अतल्यामुळ एकढ्प राहणार; म्हणजे क्ष या काली 
गतिमान बिंदूचा जो वेग असेल त्याचा अक भक्षाश्ञा (२४) क्षेपकक्षा.- भूपृष्टावरून कोणत्याहि दिशत ६ 
समांतर अत्ता घटक ध कोगु त इतकाच अत्तणार. वरंतू । लेल्या विदुप्राय पदार्थाचा प्रवेग अघर दिशेत असून त्याने 
अच दिशेत असलेला घटक य भुज त हा मात्र त्या दिशे. | ररे ते$दांत दर रोकंदांह३२ फूर(सुमार,इतकी वेगवृद्धि होते, 
तील ग या प्रोग!मुळे क्त कालांत ब भुचत त-'गक्ष इतका । ति ऊध्वे दिशत प्रवेग कुण म्हणजे-२३२ ४तका असतो 


होणार मणजे ह्ये काळांतीचा वेग जर ब मानिला तर समजा का, अक, अच हे भनकपे मतलसमांतर आणि 
च>(यकागुत) ५ (यभुनत>$ग क्ष) । फष्वग अस अक्ष भपष्ठावरोल अ बिंदूंतून जाणारे भाहेत, 
य कोयु त 5 भुज त] २ गक्षय़ भुज ताग क्ष | (शककाते नं. १« पहा) व, कअच या तमपृष्ठांत अ बिंदू 
"2 य ५-२गघक्षय भुन तग“ (१) पासून अकशा त कान करणाऱ्या य॒ वेगाने एक जढ कण 
आणि जर बघ ची दिशा अक शॉ थ कोन करीत असेल ठर । ( बिंदुप्राय पदार्थ ) फेकिला आाहे. तर, य चे भरभांचे 
संगी घे सुन त -- गस्ष अक्षवर्ता विशिष्ट घटक य॒ कोम त आणि थ॒ सुज त अशे 
काभथुत । भत्ततोल, झाणि लर त्या कणाचे छल कालये विशिष्ट धट 

तर्सच ज्याअथी भनेक स्थलांतरांचे फल काढितांना ' र आणि ल अशे मानिळे तर, 

त्या त्यटांतरांचा अनुक्रम वाटेऴ तो घेतला तरी फल । २> यकोभत. 


तंच येतं, त्याअर्थी, प्रथमतः डकर दिशेतील वेगामुळे आणि ल > य भुन त-गक्ष, (ग > ३२ ). 

झालेले स्थलांतर व मग असच दिशताल प्रवेगयुक्त घेगाने ज्ञब्हां, गतिमान कण भापल्या मागाच्या श्षत्युचच श्याभी 
२. ८३ क्क व दि ब्र 

झाठेले स्थलांतर क'हून क्ष कालची गतिमान मिंदची स्थिति | म्हणजे शि या ठिकाणी नाईल तेव्हां त्याचा ऊर्ष्ये दिशेतीछ 


काढिली तरी चालेल बेंग ल हा ० असेल. 
लर, झल कालच्या प॒ य स्थितीचे सहनिदरांक क, वव १-० - यथुन त-गक्ष 
अल्षे मानिले । “नह्ष : सथेनत (१) 
तरक ळयकोभुंत>क्ष (३) | थ्‌ चुत 
यावरून क्ष -__ (४) | म्हणून, गतिमान विंदू भरत्युच्च त्यला जाण्यास हीन क 
यकोभुत 


इतका वेळ लागतो. याच्या दुप्पट वेळांत, गतिमान शिढूच 
उ.्वे दिशत स्थलांटर 
यभुनत_१ भ्मचनच ळू 
भुक्‍ त >--- >< | १0524:>--35092- ह 0: 
ऱ्च ती ह ग 
इतके होहेल, म्हणजे तो कण पन्हां भपष्टावर आ। येथ पडल 
अर्थात, अ आ हें भतलत्य अतर किंबा प्रक्षिप्त कणांचा 


| 
तर्तचच ८ थभुजत क्ष! गरक्ष (५) 
या प्रमा हल कालचे सहनिदशक कळले. भातां जर 
सरागे समीकरण काढणं असेल तर क खय यांचा साईकालिक 
खबंघध काढला पादिम. त्याकरितां ( ४ ) वरून येणारी झ््त 
ची किमत (५ ) मध्य घालावी, म्हणजे 


शू "1 ॥ 
ज्र २ यथुमत  यथुनरत वि 
4 शि हत £लरंशिशिरशशिशश डी शम्याजकयचयााकल्यमस मने तका हवाय. 
ह गतिमान बिंद्च्या मागोसथ समीकरण झालं वय शा 11 शा 
या समीकरणांत व आणि 'घ यांशी संइद्ध अस्त एकच । म्हणून 
द्विकोटिक पद आहे आणि त॑ वर्गेूप आहे. शकाडि 'भुजभ्त 
वक्र र्यभुनभत दळ २ 
डोछभवक्रांचे भाकरमकाल > ---- ह. ७७ ,स्ाक्रममितिर ) 


वृत्त, उपतृत्त, परवृत्त आणि अतिवृत्त असे जे प्रकरर त्यांपैकी 1 


परवरत्ताच्या भाकाराचा गतिमान बिंदूचा मागे होय हं उघढ । जेव्हांत > ४५ असेल, तेव्हां भुनरत १; म्ह्णून 

र्त महत्तम आक्कम ८ य. (3) 

(६) हु क: क्षिप्त कणाचा मागे किंबा क्षपकक्षा काढण्यास बलम(२ ) 

क़ क्यभुत्तकोमुत | ् र” रय कोभु तं सधराळ (६) थ्या समीकरणांत रा बहूळ - रॉ हाला” 
आ. री म्हूणजे परबृत्ताकार क्षपकक्षेचे 


स्थितिगातिशास्त्र 


मदाराष्ट्रीय शातकोश. (स) ४५५ 


श्थितिगातशा सत्र 


गक 


> कश्‍श्पशेत- र यशकामुतत 
असे समोकरण येतं 

(२५) परिवेश आणि परिप्रवेग 

अमपष्टस्थ वक्कप्रागीत गतिमान बिंदु वाढत असतां, त्या! 
पृष्ठांताळ कोणत्याहि निश्चित व निश्वळ मूळबिंदूपासून गतिभाने्‌ 
विदपर्यंत काढिलडी रेषा त्या विंदूचा कर्ण होय व त्या मढ 
बिंदूतून काढिलल्या निव्वळ शाशा मूलरपरशा तो कण जो कोन 
करितो, श्या कोनाची दर कालेकफांत होणारी वाद्धि म्हणज 
गतिमान बिंदा मल बिंदर्भोवती परिख्षेग होय. ( 
न. ११ पहा. ) 

अहा मलापद, इडा गतिमागे प, ५, हां सत, स्त, 
षालची गतिमान बिंदर्ची स्थान, थ, थ, ह प, प, या 
बिंदुंच्या कर्गाना आक य़ा मूलर्पशा केळल कोन अस 


माळे तर, 


य,-थ हहे 

प प, वकछंडांतील मध्यम परिबेग < वरुन न्न हा होय. 
मा थ-7थ_ 

प विदुपार्शी ( स्पष्ट ) परिवेग र्‌ 2 आही अह छठ, 


त समान कोनवद्धि सर्वेदा होत 


खेब्हां समान कालांतरां 
परिवेगास एकरूप परिवग 


भझसेल तेव्हा येणाऱ्या 


म्हणतात. 
गतिमान बिंदच्या पारिवेगाची दर कालळेककांत इ 


बुद्धि म्हणजे परिप्रत्रेग होय 
बर छ, छ, हे प, पय 
ऱ्य छा 2 हा होय 
शषप्रभ्न परिप्रशेंग व 


[णारी 


| ठिकाणचे परिषेग मानिले तर 


पप, वक्रषवंडांत 


ना सामा छळ झ 
प बिंदूपाशी (हट) पािवेग > द, भक्ष, 


हा होय. वसी 
(२६) वृत्ताकार कक्षेतील एकरूप परिवेगयुक्त ग 


आभा!िख 

कोनमापनाचा एकक जिज्यानम दत ण न -भ 

भन्त[ मप्यापा्शीं होणारा कान जा ७ ती दोष 

मग केचा मध्य अ, आणि गतिमान बिंदू ळे 

(२२) असा घेतला: क्ष कालांत कर्णाने आक्रा टा? 
लर शु अला, आणि बिंदूचा ए$ख़ूप परिषेग व्ह आह 

पाशी वंग ब असला, तर, 


छ> स. _ कालांत भाकमितेन त. 
ऱ्ट ऱ्भ 24 र 


णन. प्ले कालांत आ ८. 
च 


यांत नर क्ल शम्यप्राय केला, तर डोवाकडील लख्ध ग 
हा वेग होईळ ब त्याचो दिक्षा वृत्ताच्या! स्पशेरेषत क 


.- 2.1६ ( कै 


अ4 
म्य 
ऱ्् 
गन 
1 
हि 
॥ा 
९ 
शं 


याप्रमाणे एइरूप परिवेगातरून : बेग काढितां येतो. या 
च वेगाची मिति वृत्तांत सवत्र तांच रहाते दिशा मात्र.बद- 
हये. म्हणून ब हा पेग एकरूप नाहा, त्याची मिति माध 
एकरूप आहे 

आतां, वत्ताकार कक्षेत पे आणि प, हीक्ष आणिक्ष 
कालचा स्थान घेतली. आगि पप, द्या क्‍त्तखंडाची लांबी 


धा भानिलो व पुअप, हा कोन घ मानिला तर घ १ 
होइल; मग क्ष,- क्ष कालांत प॒ स्थानच्या: ह्पशरेपेच्या 
शत घ काभ घ-व हा बगवाद्ध हाइळ, ब मण्या “मुख 
दिशेत व भूज घ हां देगवाद्व होईल. हणन स्पर्शादेश- 

सामा चकाभ धघ--य 

क्षक भ्नब-क्ष 

जेव्हा क्ष, रक्ष होतो तेव्हा घ ० होतो. भ्राभि 
कभु घे होतो. तसच मध्यामिमख दिशेतील प्रवेग 


ताल प्रवेग -.० होईल, कारण 


च भजा 
क घा लब्पीची क्ष, >क्ष होते बेळवी सीमा होय. 
भज 
क्षारता बरील लस्थि:<य. घच» क्ष व 


म्हणून, जेव्हां क्ष, रक्ष अततो तेव्हां मध्याभिमुख प्रथेष 
न्व%«१>छ घऊ प 

. बि 
«. तृत्तांतील एकरूप परितेग युक्त गतांत, 


मध्यामिसुध प्रवेग > यं किआ रछ' 


शि स्या | (२) 
स्पशादशत प्रवंग- ० ] 
असे प्रवेगाचे धट भसतात.. 

(२५) क्षेत्रीय वेग 

कलम (२५) मर्धेल आक््तात क्ष,-क्ष कालांत पथप 
हृ क्षेत्र कणोकडून व्यांपल जात. एका कालेककांतीळ क्षत 
ब्यासि हा सत्रीय़ वेग होय. झातां 


क्तत्र पअप, > १ रर, भुज पअप, 
*, स्षश्रोय म्ष्यम वेग > 
.) 
ने वर आव भक कदी भल्याचा 
टि - 8. २ आक्ष-क्ष 
मग क्ष, हा क्ष शीं अभिन्न प्राय केला तर, 
शल ०. त हॅट पप हु 
८ प॒अप, क्त, नु -१| 


तहच अउ > द्‌ > स्प्शरपेंबर अ पासून काढलेला लंब 


झषाणि -"'.- > व अशा सीमा येतात; म्हणन 
|-? | र 


क ककत श्‌ कि 
व त्थ'नचा क्षेत्रीय वेग >) र छ किंबा १. श हू. 


( २८ ) बसु प्रर्क. 
ज्यास भापण जर पदार्थ म्हणतो ते से ज्याचे बनतात 


स्थिंतिगतिशास्त्र 


मद्दाराष्ट्रीय शञान्कोरा. (स) ४५९ स्थिदिगतिक्यास्त्रि 


5 त्या-तत्ञाप चस्पु असे म्हणतात. वसचा वेरिनेयराे म्ह्णजे यांत ग हा क्ष काळचा गतिमान :पदा,थाचा 
द्‌ 


पद्य हाय. बिदुम्राय वसुमय . पदार्थ म्हणजे कण हाय 
द ज्या य[ग:फ्दाथास गात रत्पन्न हात. किंवा तां गत्यन्पुख 


हाता त्यास त्ररक म्हणतात. वरु आणि प्ररळ् या प्रस्परा-. | 


घलंब्री गोटी :अंतून एकाच ज्ञाद होण्यास त्यांचा दुतऱ्याशी: 
असलला-संबंध कळावयास्‌ पाहि भ 
वतूचा एकक आणि प्रेरकाचा एकक यांचा. तबंध .असा. 


संगजतात काँ, वसच्या एककांत प्रवेगाचा एकक उत्पन्न 
करणारा जो प्रेरक तो प्रेरकाचा एकंक होयं.तघंच,प्रेरकाच्या 
एकंकान ज्यांत प्रवेंगाच] एवक उत्पन्न होईल तो. वसचा 
एकक-हाय. १ 
प्ररक. आणि तो ज्या: मदाथोवर क्रिया करतो त्याची ग्राहि 
थासंबर्धी जे नेतर्गिक नि.म ते न्यूटन्नें तीन सत्रांत सिद्धांत 
रूपानं ग्रथित केल आहत. या सत्रांत वेगबल यां संज्ञेने वेग 
आणि वु यांच्या. सिर्ताच! गुणाकार विवक्षित आहे. वेगेक- 
काने गतिमान असलेल्या वस्वेककार्चे वेगबल एक मानिल 
:तंर-च वेगाने गातिमान असलेल्या र्व इतक्या वसू्चे वेगबल 
च>स्व इतकं होईल 
(२९)न्यूट नचेंगतिलिद्धांत-ासिद्धांत १ला 
परदा्थांची धेंगडठान्य अवस्थः किंवा सरळ. रेषेताळ एकट्प 
वेगानें गतिमान असण्याची अवस्था हो त्या अपस्येत 
अवड्य्रमेव विकृति उत्पन्न करणाऱ्या बहिःप्रयुक्त प्रेरकांच्या 
अभावी, जशाच्या तशीच चाल रहाते 
सिद्धांत २ राः--ापदार्थाच्या वेगबलाच्या वद्धाच प्रमाण 
बहि:प्रयुक्त प्रेरकाशी प्रमाणांत असते आणि ज्या दिशेत 
प्रेरक पदांथांवर प्रयुक्त असतो त्याच दिशेत ती. वद्धाखी 
क्रिय़ा घडते | 
सिद्धांत ३ राः--प्रत्येक क्रियेस त्य क्रियेशी समान व 
विरूद्ध दिशत असलेली प्रतिक्रिया, अवइर संबद्ध असते 
(३०) यांदीछ पहिला संद्वांत हा वस्तुतः प्रेरक म्हणजे 
कीथ याची व्याख्या होय.ज्यान वेगवून्य अवस्था किंवा सरळ 
रेषेतील एकरूप-वेगात्मक॑अक्ी गतियुक्त अवस्या विकत 
पावते तो प्रेरक:होय. 
तसेच, पाहल्या सिद्धांतावरून अहि कळत का, जर कोण. 
त्याहि प्रेरकाची क्रिया पदार्थावर घडत नसेल तर तो प्रदाथ 
आपल्या मूळच्या स्थिर किंवा वेगजून्य अवस्थेत राहोल 
किंवा सरळ रेषेतील आपल्या मूळच्या एंकरूप-वेग!त्मक 
अद्ला गतिथुक्त अवस्थेत राहील. दुसऱ्या' लिद्धांतादरून अस 
निष्पन्न होते का प्रेरक वेगबलाची चद्धि होते. आणे ती 
प्रेस्काच्या प्रमाणांत मसंते अर्थात, नर गतिमान. पदार्था- 
तीळ घु सूत्र सानिळे, आणि क्ष, ४, 
थांचे वेग व, व | मानिले तर वेगबलवद्धाचें, प्रमाण, 
स्व ('के.-घ) 
लू वृ । 
अशिब्नप्राथ केलो तर हृ' प्रमाण स्व > अंत ह्दो 


या काळी त्या पदा. 


आलें. यांत जर क्ष: हाय क्षी | 


* अथवा, प्रेरक र वसु > प्रवेग .. 


| 
| 
| 
| क्रिया कर्रात 
| 


प्रत्नेग होय. 
जञश्वग अस 
निश्चित अचळ संख्या 


मग जर पर हा :प्रेक मानिला तर प्र> 

समीकरण झालं. यांत ज ही एक 

होय. जर प्रेरकाच्या एककाची वर दिलेली व्यांख्या घेतळी 

तंर डेव्हां रच * १ आणि ग> १ अतेलतेव्हांप्रेस १ 

असतो, म्हणून ज्ञ > १ असेल. म्हणंन 
ब प्र स्वबंग 


| १) 
। असं समीकरण सिद्ध झाले. | 
। _ तसंच, दुतर्‍्या सिद्धांतावरूंन हाहि कळते की प्रेरक ब 
तच्निभेत प्रब्रेग यांच्या दिद्या एर्टूच असतत, आणि जर 
एकाच पदार्थांधर दोत प्रेरक क्रिया करीत 'अघळे तर प्रत्येक 
प्रेरक, जणूं काय दसरा प्रेरक नाहीच अशा तरडईर्ने आपर्ल' 
सता. तिसऱ्या सिद्धांताचा अनभव सर्वास 
थंताच. डव्हा आपण दुसऱ्य! पदाथास धक्का देता तेव्हा ता 
पदार्थह्ि उलट तितक्याच जोराने क्षापणांस . धक्का. देत! 
यांतील तत्त्व था सिद्धांलांत ग्रथित केळे आह 
(३१)प्रेरकांचेसंयोजन आणि नि.थोज न.“ 
प्रत्येक. प्रेरकास त्याचा प्रयोगडिद, मिति आणि दिशा 
लशी तीन अंगे असतात... म्हणन, एखाद्या बिंदूतून 
दिलेल्या प्रेरकाच्या मित्तीच्या प्रमाणांत व. त्याच्या दिशत 
काढिलल्या रेषेने दिलेला प्रेरक दरदवितां येतो.. एकाच, 
कणावर प्रयुक्त असलेले अनेक प्रेरक त्रिमित प्रवेगांशी प्रमा" 
णांत अत्ततात हे कलम ( ३० ) मघोल (१) या समा” 
करणावरून. स्पष्ट होतं. अथोत या प्रवेगांच्या निददीक २५! 


प्रंर्ांच्यांहटे निदशक असणारच. म्हणन प्रवेगांच्या सया", 


संयोजनवियांज 
मर्ध्ये वेग 


जनवियोजनाचे सवे नियभ प्रेरक्तांच्या 
नास लागू हातील. हे नियन कलम (१८ भु 
या शब्दाच्या जागी प्रेरक ञब्द योजिला तर सिद्ध द्वोताल- 

(३२) वजन. पृर्थ्वांच्या आकर्षणामुळे तिच्या पृष्ठावरील 
भ्रत्येक पदाथ!त दर सकदास ग २३२ फुटांचा वेग त्राढाव 
णार प्रवेग उत्पन्न होतो. ग्हणजे ज्यांत वसु स्व पोंड ऑर 
त्या पदाथावर पृथ्वाच आकषण स्व ग इतक असत; हणजे 
ह त्या.पदाथाचे बजन झ'ल. यांत वजनाचा एकक म्हण 
प्रे२हाचा एकक होय. ज्या प्रेरकार्ने १ पोड वंत 
सेकंदास १ फूट असा प्रवेग उध्पन्न होतो तो हा प्रेर्काचा 
एकक होय. त्यास पोंडल य्हणतात 

आतां स्व पोंड वसच वजन, स्वग पोंडल अस 


द्र 


म्हणजे १ पोंड वतचे वजन, ग (> सु. ३२) पोंडळ असत" 


ळ॑ंडनपथ्य मोठ्या बंदोबस्तांत ठेविळला एक घातचा गोठी 


आह, त्यांताल चसु ह्या पाड या नांवाचा वस्वेकक झोनण्यांत 


येतो. 
(३ ३) एक! चजनराहत बारीक दोरीच्या दोन टोकॉँश 


नं धू 
स्व, आणिःस्व,'अले ज्यॉत वसू ओत असते कण लाई", 


ती दोरी एकां. घर्षणराहेत फिरत्या रप्पांबर ठेविळी' तर त्या 


> 


4 


-->< > 


। 


. एश्थातिगातेशातत्र 


2 ह. 
महाराष्ट्रीय शानकोश (स) ४५७ 


.. ;६थंतिगेतिश्शास्त्र 


ग,ते च तिचा ताण हे काढावयाचे. (आकृऱि१२पहा) 
। वेत्न सम अत्ता ताण सांनिला, व घ द्वा 
- दोरांचा प्रवेग मानिला, व, त्याची दिशा स्व,.या कणात 

* खालीं, नेणारी म्ानिली, तर स्व, च्या गतीर्चे तमोकरण, 
स्व, ग. - टरस्व, घ (१) 

तसेंच त्व. 'च्या ग॥र्चि समीकरण 
स्था स्व, घे (र) 

"यावेरून,(स्व, - त्व,)गं > (त्व,-पत्व,)घ 


स्व, - स्व: 
ट्ट >या, ( ३) 
् स्व.-त्वर 
तेशच स्व.स्वतग -स्वट> स्व,” स्वदस्घहा, 
ढं 
ब.-त्व (४) 
या प्रभाणे घ आणि कळतील 


(३३ अ ) उतरता फलक 
(अ ) भततडाशी त कान करणाऱ्या वषेणराददत कउका- 


व( ज़ वजनाचा कण आहे. त्यांत एक फलकंमती प शररक 
लावून फलकावर स्थिर ठेवाबयाचे आहे.तर तो मरक कंदढा 
अप्तावा च कृणांचा फलकावररील दाब र हा.किते, त काढ- 
वयाचे.(4३ आकळाते पहा 

घषेणरद्ित फळकझारवेर कणाचा दाब लबरूप द्रात अस्ता! 
अर्थात फलकाची त॥वर प्रातिक्रिया त्याच दिशांत. अतणार, 
आ4,//ज कर > १८०" त, ८८जकप - ९० उत, 
८.पकर (आहात अ) ज्या अथा पहा 
ज आणि र यांच्या फलांचा विनाशक प्रेरक माहे त्या 
अथा त्या फलाची व प॒ ची मितार्‍या समान आहेत. 


महणून. _२_ : ज़. (त्रिमुजञावीधे) 
ह... सुगी कोभुत 
_ यावरून'प आणि र विंघताल 


। (आ) जर प हव! प्रेरक भवळतमांतर दिरने कया छणा- 
बेर छाविळा तर, /जकर > १८०-त,- 


न ऱ्र (3) 


<जकप-९० प कर, २९०*-- 6 (आक्काते.आ) 
म्णून, ३... ६ “१6 २(२). 
घउुनत १  कोभुत 


यावरून प॒ आणि र निघर्ताल 
(१ ) जर, कणावर प्रेरक प्रयुक्त न करितां त्यात फल- 
न स्थिर डेवन योकळेप्णी गरातिसान होऊ दल, तर त्याची 
गात काण ८ र 


: (थे जर रा हा भससुत्पत्न !वेग प्राविला तर कणस्थ 


छु 


इतक! होये 


व 
भाता जा द कळकवती विष्ट घटक जव तत, 


४ सहयोगी घटक ज़ कोभ त. . यावरून न्यूटनच्या 


ड्या सद्धांता 


ाँॉँ'िद म 


कणाचा फलकतती प्रवेग > -ग भजत (३) 
रट भ ज-रा ी 
णि कितनी र-जकोभत: 
आणि फलकाच्या ल॑जदिशंतील प्रवेश > -- ऱ वा न त :_ 
म्हणून र ज़कोभुत (४) 


(२४) समांतरप्रेर क.--आतांपयेत एकाच. बिंदवर 
प्रयुक्त असलेल्या प्रेरकांचे सेयोजन: आणि वियोजन, झाळे 
आता, अस स्मजा का, क॒ आणि च ह. एकाच टढ- 
घाटित पदाथाचे दोन बिंदू असन त्यांवग रट आणि. तः असे 
ससांतर व सर्मादेश' प्रेरक अनुक्रम प्रयुक्तःआ[हत. (आ. न॑.१४ 
पह!) तर त्या प्रेरकांचे फल, प्रयोगजिंदू; मिति व दिल्या 
यांसह निश्चित द्रावयाच. 
कः पासून कख, चळ या रेषा र,त हे :समांतर- 
प्रेरक दर्शविणाऱ्या काढः. मग कच रेषेंत द,द्‌ अते तसांच 
पण विरुद्ध दिशंत अत्तळळे परक कच या बिंदूपाशी प्रयुक्त 
करा. अत केल्यान टत यांच्या फळांत विकते होणार 
नाह. ह उघड आह. कघ, चझ या रषा दू.द्‌ च्या निद- 
रोक काहून कखग्घ, 3छजेझ ह समभातर चतुभज तयार 
करा. मग कग, चज हे (ट,द) आणि (त,.द) यांची फळे 
होतील. जर गक आणि जच या रेषा अ बिंदृंत मिळेपर्थेत 
वाढावल्या तर हां दान्हां फळ अ पाश प्रयुक्त आहेत असें 
मानण्यास हरकत नाहो. मग अ पाही पुन्हां त्या फलांनचे 
[वयाजन कल्य[स द्द हृ रान्य फल हाताल व त्य ह 
एकाच ट,त यांच्या दिशशी समांतर अश्या अव रेषेंत 
असतील म्हणज कृ, पाशी प्रयुक्त अंपलल्या. र. तया 
समांतर प्रेरकांचे फळ ट--त हे आहे, त्यांचा .दिशा.र.त 
च्या दिशेहा तमांतर भाहे आणे त कच रषेतोड प या 
वदूपाश प्रयुक आहे. तसच कप: पच कयी किल 
कप .पच. राख. छज 
अप' अप: ७ख ' चळछ 


न, 

> 

म्हणन प बिंदु असा आहे को, खट, कपत > पच 
यावरून नियम तिद्ध हातो ता असा. .: डी 100 
(अ) दोल रूमांतर व श्मदिश प्रेरकांचा फलित प्रेरक 
त्याशी समांतर व. ससांदिश असता, त्यांची मित त्यांच्या 


मिताच्या बेरजेबरोबर असते आणि प्रयोंगबिंदु त्याच्या 


. ग्रथयोगबिंदमधील अंतरास त्यांच्या मिताच्या व्यस्त प्रश्षाणांत 


ओआंतभ विभांगतो १-४.) 
चरील नियम तिद्ध करण्याच्या १द्वभीनेच समांतर प.प 

विषमादिश प्रेरकांच्या संयोजनाचा नियम निघतो तो अंसाः- 
[.आ] दोन सरप्तांतर, पण विषमादूश भाणे अतमान 

मिताच्या प्रेरकांचा फःलत प्रक त्यांशा समांतर व त्यांतील 


महत्तराशां तमादश अतत, त्याचा 'भचा त्यांच्या भिंतीच्या 


श्यितिगाठि गाळा शिवॉतिताकिंतीडा, ________दायेहरय कानडीत (खा) ७१८ 1ॅॅ1 


ळतराइतको असते व प्रयोगरिदु त्यत्च्या प्रथोर्गाबदूच्या 
अंतरास त्यांच्या मिठाच्या व्यस्त प्रमाणांत 41हरूल 
विभा गतो. 

[२५] प्रेरढांचामष्य.-ासमजा ढा एका समपृष्ठा- 
पासून ट,, ३७, ट,, *« टन अशा अंतरावर 'असलेह्य़ा 
कणांवर प,, प, प., *.« पन दे समांतर व समदिश प्रेरक 
प्रयुक्त आहेत तर पाढिल्य़ा दोन कणांवर प्रयुक्त असलेल्या 
प्रेरकांचा प्रयोगमिदु ज्याअर्थी त्यामधील भंतरास प,, प, 
यांच्या 5यस्त प्रमाणांत आंतून विभागतो, त्याअर्थी त्या 
प्रयोगबिंदूर्चे दिलड्य़ा समपृष्ठापासून अंतर 

पठ, प, ट. 
प, * प. 

इतक असणार आणि तेय प,, 4 प, हे पाहेल्या दोन 
प्रेरकांचे फल प्रयुक्त असणार हृ फळ ब तिसरा प्रेरक यांच्य़ा 
फळाचा, श्रयोर्याबदु दिळल्या समपूठाप.सुत 

प,८,४पररर४प, ट, 
१ प," प:४५, 

इाकपा अंतरावर अतणार आभि तेथ प ४प, ४" पड 
ह त्या तान प्रे(क्ार्जे फल प्रयुक असणार. याप्रमार्य एक 
ए$ प्रेरँंक मिळवीत गेला तर रवे पेरकांवे फळ पडनपल्ा--. 
क पन्ना हे ज्या, प्रयोगमिदूपाशा प्रयुक्त असणार्‌ त्याचं 
*"देळश्या समपृष्ठापासून अंतर 
3 १७ टेलर टे केननन्पस त > ऐणट) 1) 

“५, ४ प "पन र (1) 

इतकं होईल. यात " (प ट) ह्यांन प्रेरक > अंतर अश्रा 
न इखय़ाये शकलित किंग बेंज दर्शविदी आहे, आणि 
" (प) याने प्रेरकांबें संकलित द्शावेळ भाढे. 

नर अद, अच, अट, हे तीन निर्द्शकाक्ष घेतळे आणि 
दिलेड्य़ा कणांचे सह निर्द्शक, (क, च,,ट, ), (क, 
च, 2५, )."** इत्यादि मग्ेल त( सब प्रे(कांच्या प्रश्रोग- 
बिदूवे सहीनदशक 

_ स" (पक) त _. (पच) 

*: सै (प.)' - १ (४) 
अशे .होतीळ. हे सहारदैशर, भ्ररकांचा अनुक्रम किंवा त्यांची 
शिशा: यावर अवटंबून नाहीत केंबळ दिलेल्या कणांच्या 
स्थानांबर ब प्रे(कांच्या भितीवर अवलंबून आहेत. हे उघड 
आहे. प्रे(कफलाच्या (२)मर्थ्ये दिलेल्या प्रयोगबिंट्स घरेरक- 
मध्य व्हणनात, 

(१६) पदार्थांचावसुमणथ्यकिंवागुरु मध्य, 
भूगष्ाबरील पदार्थांवर पृथ्वीचे आकर्षण घडून त्यांतील 
प्रत्येक कणावर त्या कणाच वजन या. नांवान संबोधिटेछा 
प्रेरू प्रयुक्च असतो. सवे कणांबरळ हे प्रे(क समान ब सम- 
दिश असल्यामुळें, त्या प्रएकांचा जो मध्य तेथें फलित प्रेरक 
व्हुणजे त्या पदार्थाचे बजत प्रयुक्त अस्त, या प्रथ्याल त्या 
बद्ध बएुलण्य किंबा गुर्त्बपथ्य $ट्णत!श. 


महाराष्ट्रीय शानकोश. (खा ) ४५८ 


त्थाहषगाते या 

' जर दिलेल्या पदाथाचे न «ण मानिळे व त्यांतीठ 
छोणत्याहि एकांताळ वसु रूथ इतका माविला तर 
त्यावर प्रयक्त असलेला प्रक स्व शा हा होय. 
योत ग ह! भुत्तमुत्पन्न प्रवेग होय. आतां जर कलम ( १५ ) 
मधील सहानिरेंशकात प॒ च्या जागा र्व ग घातर्ठे तर वड 
मध्याचे सहानंदेशक येतील ते असे. 


_ स (स्वक) _._सें(स्व्च) खं च्वट 
खं (स्व)'  सं(स्त्र) |“ (४३ 


(१७)पदाथीचीघनताकांहांसमघन पदी” 
थोचे वसु मध्य.-.-पदार्थाने ब्यापिलेल्या स्थलाच्या 
मापास व्याप म्हणतात. ब्यापैककां्ताल वसूस घनता म्ह” 
तात, पदार्थाच्या कोणत्याह भागांतीळ समान ब्यापा९ 
समान वसू अत्ततील तर त्या पदार्थात समघन पदा 
नदणतात. 

समरघन पदार्थ जर एखाद बिंदु, रेषा िंबा समपरप्ठ या” 
बिषथी समस्थित भतेळ तर त्याचा वसुमध्य तो बिंदु दोर 
छिंबा त्या रेषेंत झिंवा समपृ्ांत असेल. कारण अशा सॅम. 
श्थित पदार्थांच्या प्रर्येक कणाशी "तितक्याच बपूचा व 
रेषा किंत्रा समपृष्ठ या पासून तितक्याच भ्रंतरावर अर 
दुततरा कण संगत भरतो. उदाददर णे. 

(१) सरळ देडाचा वसुपध्य त्याचा मध्यबिंदू होय. 

(२) बृत्ताद्वार वळ्याचा छिंवा वृत्तमर्यादित कषत्राचा गड 

मध्य त्या वृत्ताचा मध्य होय. १... 

(३) गोलपृष्टाचा किंशा गोल्व्यापाचा वमुमध्य त्य़ा गोठा 

गध्याददु होय. 

(४) समांतर चतठुसुनताचा किंवा समातरखाताचा 

त्याच्या कोणत्याहि कणीचा मध्य्रबिदु होय. वा 

(५) त्रिकोणाच्या कोणत्याह बाज़श समांतर झशा! र 
काहून जर त्याचे बारके तुकडे केले तर त्या १6 हत 
बसुमध्य त्या बाजूत दुभागण!ऱ्या मध्यगत अत्ततील. द क्र 
जिकोगाचा वसुमध्याहि त्या. मध्यगत अतेळ. म्हणत _ ब्रा 
णाच्या तिन्ही मध्यगांचा जो संप्रातबिदु तोच त्रिकोण 
बसुमध्य होय. क्रिया 

(३७)प्रेरदाचासेपी ढ कटाप्रेराचा हो 
मार्ग-म्हणज उपा सरळ रेपेंत तो प्रत्रेग निप्तीग र; र्ष 
ही जी सरळ रेपा, तिच्यादर कोणह्पाहि बिंदू गून ड्या 
काढिला तर त्याची मिंते आणि प्रेरकांची मित द्वा 
शुणाकारापत त्य़ा प्रेरकाचा सपीडक म्हणतात, "हव 
पदार्थावर प्रयुक्त असलेह्परा प्रेघफासुळे त्या पदार्थात वत 
हय़ाच कोणत्याहि बिदूभोदतो फिरण्याची जी प्रपात 
होते ती प्रेर्कांच्या संपीडकार्ने दईविली जाते. व, 

अक्क हा एच प्रे(क आहे व कोणत्याहि प: '” 
श्याबरीछ ळॅब पम हा आहे तर 

अक चा तपीडद & पौ > अक > पस (॥ 

&5 ९ ८७ पभरक. 


द, 


स्थितिंगातिशासत्र . 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. ( स.) ४५८ अ 


स्थितिगतिशा स्त्र 


काट्यांच्या 
बिरुद्ध दिशेची अतल्यांत तपीडकं घन आणि त्याच दिशेची 


सपीडकाची भ्रमणप्रवात्त घड्याळाच्या 
अंसल्यास करुण समजावा. जंर प हा कोणताहि बिंदु घेतला 
भाणि अक, अच ह्या दोन प्रेरकदशक रषा प्ररकमितीशा 
अशा प्रमाणांत वेतण्या की, पच हो अक शो. समांतर 
हावा. आण भग अकगच हा सगांतरवतुमुंज तयार 


केला, तर अग ह प्रेरक फळ येहेळ; ( आ. १५ पहा ) 
भाणि अकचा संपीडक > २ /७ पभक > २८७चभक 
> २/४चअग 
अाचा “२2७ पअच 
, अंग चा£/*॥ (2 २९ ५४'पअग २ (/पभच 
4- / चअग ) 


“१ -.  अकचा संपीइक-” अचचा सपा ड्क 
यावरून खालील सिद्धांत सिद्ध हाताः 
दिलेल्या बिंदसंबंधा दोन लेरकाच्या 
त्यांच्या फलांच्या सपोडकाइतका *रत 
जर प॒ हा चअक कोनाच्या आंत अभल तर प्रेरकांच्या 
सपाडकांची पैजिक भेरींज या निथपांप्राण घ्यावा गेल. 

जर प हा बिंदु कलांच्या क्रियामार्गावर असेल तर घटक 
प्रेरांचे संपोडक समान पण विसद्ध दिशात अत्त्तांल. अथांत 
त्याची बेजिक बेरीज ० हाश्‍ल 

यावरून नियम लिद्ध होती त| हा*- 

जर दोन प्रेरकांच्या एखाद्या विंढतबधा 
बेमि5 बेरांज शुन्य असेल तर तो बिंदु त्यांच्या 
क्रिपामार्गावर असेल. 

जर एकाच शिंदूवर अत्नक प्रेरक प्रवु 
बरीळ नियम पुनः पुनः लावून असे सिद्ध होत कॉ 

दिलेल्या यिंदुसबंची एक िदस्र्युफ अनेक प्रेरकांच्या 
सेपौडकांची वेजिक मेररांज त्यांच्या फलाच्या कपीडका इतक 
भत्ते, 

ज्ञेवह्यां दोन समांतर भरक 

या बिंदुंवर प्रयुक्त असतात तेव्हा ९ 

बिंदु प॒ हा असा असतो की, 2८% कप > त * चप आणि 

कप: चप > ट वरील लबःत वरील कब .“. ट>*ट वरील 
लब > त>त वरोल लव यांचा शर्थ ट आणि त याचें 

प संबंधी सपीडक ससान पण विरुद्ध द अप्ततात 
(३८) दंड कतत्त्व. दृढघाटत परंतू बजनरहित दाढा 

1%$वा देडक आहे. तो अ आधारावर टकावल! आहे, आणि 

> दजन लाविले आहे. हे वजन 

तोळून घरण्यास प हा प्रेरक दांड्याच्या क बिंदपा्शी 

विला आहे, तर प , आणि व यांचा झबध काढावयाचा 

जून अ ह्या माधाराची प्रतिक्रिया र काढावयाची. ( भा, 
(१ ) जर, अअगिक द्दे दांध्याची 
जह, तर्‌, 


सपीडकाची बेराज 


सपीडकांची 
फलाच्या 


नक्त असतील तर 


आणितद्दंक आणि च 
यांच्या फलाचा प्रयाग 


त्याच्या ब बिंदपाशी ब 


दोन टोळके अस- 


६८ अ 


च. अंक होत प, व ऐक्षा लहान महे. 
प अब प, व ग्र ल॑हान जह 
आणि र॑ चव-प 


(२) जर अ आणि ब हे दांड्याची टोके. असतील तर 
ब _ अक 


>. न्य 


अथात प, ब पक्षा मोठा आह 


प अब 
आणि शर > प-वब. 
(३) जर ब आणिकहे दांब्याची टोके असतोल तर, 
बं _ अक 
प॒ अब? 
आणि र >_व*प 
ह यांत्रिक लाभ म्हणतात. 


यांत दं या लब्धीस दडकाचा 


जेव्हां प व पेक्षां लहान असतो तेव्हां द्वा लाभ १ पेक्षां 
मोठा असतो. अशी स्थिति (१) प्रकारच्या दडकांत नहसा 
होते आणि (३) प्रकारच्या देढकांत लव्हा दंडाघार निदु 
प॒पेक्षांचब ला अधिक जळ असत तेव्हां होते. (२, मरका- 
रच्या देडकांत हा लाभ १ पेक्षां लहान असता 

(१९) चंक्राक्षयंत्र चकिका आ णित रा ज.-- 
(अ ) चंक्राक्ष यंत्रात चक्राच्या परिधीभाउती गुंडाळ- 
लल्य[ रज्जच्य। टाकत ब वजन लावेल असन ब खक्षाच्या 
परिघाभोवता उल दिशेने गुंडाळलल्या रज्जूच्या टाकास 
वजन वीळन घरणारा प॒ प्रेरह लाविला असतो. चक्रव 
दोन्ही रज्जू एक!च ऊध्ञस्थ समपृष्ठात असतात. रज्ज अधर 
दिशेत लोब:या असून अञेव्हा चक्क भ्रभनरहित राहते तेव्हां. 
चब भाणि पयांचे चक्रमःयसबंधा सडक समान आणि: 
विरुद्ध दिशेत असले प!ददिजेत जर चक्र व अक्ष याच्या त्रिज्या 


सथ आणि छा "शा असल्या तर, बसन प> रा. 


प स 

यावरून प ह्वा प्रेरक ब वजनापेक्षा लहान असता 

(आ) चक्रिकंचा उपयाग मर्काचे मिति न बदळतां 
दिशा बदलण्यांत होतो. (३१. १- १७ प) भे 

(१) या आळुतीमधोल चकिकेवा च ह मध्य स्थिर 
असल्य़ामुळे तिळा स्थिर चकिका म्हणतात. चाकेकषरून , 
चातलेल्या रजजच्या एका टोकास व हे वजन व दुलऱ्या 
टोकास प हा प्रेक आहे. च पासन वब आ।५ प वर 
काढलेले लब त्रिज्या सम असल्य़ामुळे चे केका भ्रमराहूत 
असतां ब आगि प॒ याचे संपीडक असल्याभुळ च 
.असतो. | 

आकुति (२ ) मध्ये अस्थिर चाक्रका दाखविली आहे. 
तिच्या अक्षकोलकास जु. द वतने लावळ आहे चक्रिके 
भावती घातलेहय़ा दोरांच एक टाक अया. ।नेश्वल बिदूस 

घळ. आहे व ढुधऱ्परा टोकास प ह्वा प्रेरक लावेल आहे 


र्पतिंबति-अर्थणा कन 


महाराष्ट्रीय हञानकोशा. (स ) ४५८ झा 


स्थितिगति-भर्थशात् 


227_“““्> 


अर्थात दोरांच्य़ा दोन्ही भागांतील ताण प, प अते समांतर 
असत ते च या वजनात तोलतात. म्हणत 
रेप व 
पऱ्ड क 

तेव्हा एका अह्विर चक्रिकेने 
निम्मा होतो. 

अनेर अत्यर चक्रिकांच्य़ा अनेक प्रकरच्या रचतांचा 
गिचार याच तः्दानुततार कारितां येती. 

(इ) तरःज़ू. यांत एच तुझादड व त्याच्या दोन टकांतत 
दोऱ्याचा टांगळळी तमान वजनाची दोनतुलापात्रे श्र्वतात. 
तुलळदंडाचा नेमझछा मध्य घेऊत ऐथ तुढादंड टांगळा तर 
दोन्डी तुठापात्रांत घातलेळे पदार्थ समान वजनाचे अत्ततांना 
तुळ' दंडाच्या मध्यांतून काढलेल्या छंवांतील कोणत्याह 
बिंदू अेजंस्रार्न त्याचे क्षयोडक समान होतील व तुढादुंड 
निश्चल राहील. पदाःथोया वजने मापण्य़ास तुळादेड 8िवा 
तराजू या यंत्राचा उपयोग कारत!त. 

(४०) एक विदुप्रमुक्त प्रेक आणि अनेक बिंदुप्रयुफ 
समांत( प्रे यांच्यादंबंधीचे मद्दत्तवावे नियम व त्यांचा 
उययोग यांस विवेशन आतांप्रेत करण्प्ां|) आले, त्यांत 
नां तत्त्व तिद्ध करण्यांत आढी त्यांचाच उपथयाय करून 
अने बिदुप्रयुक्त अतेक दिशांतीळ प्रेपक यांचे संयोजन 
डियोजन सेवेची नियप काढडितां वेतात. परंतु त्यांचे विव(ण 
बरेच क्लिट होईल आणे त्यास या लेखांत अवकाशहि नाह. 
त्प्रितिगतिशाल्लयाच्या मूलभू 1 कांद्दा तत्त्वाने व त्यांतील 
प्राथमिक स्वरूपाच्या कांह प्रश्नांचे उपपादन छेवळ दिग्डशीन 
रूयार्न य! लेखांत करण्यांत भाठ आहे. त्यांबिपयी अधिक 
साहित करूव घण्य़ाकारतां त्य़ा शाक्ञावरील ववज ग्रथ 
वाचण्पांची इच्छा उत्पन्न व्हावी इनकाव या दिग्दर्शनाचा 
उपयोग अपेक्षित आहे. [ ळे. प्रो. वरि. ब. नाईक ] 

स्थितिपपिदाळया (माजक्षात्रीय )--तमाजशॉ- 
ज्ञाचे किंवा अर्थशाह्लाचे अभ्यातक प्रथमतः जेव्हां अ!पल्या 
शाक्ञांचा अभ्प्रास करू लागळे तेव्हा त्यांना समाजाय 
ह्वरूप साधारणतः व्थिर धरून ते कार्यकारणभाव शोध 
लागळे आणि त्याचे निप्रा पाहूं लागले. कार्यकारणभाव 
शोधतांना “ मागणी आणि पुरव ” इत्यादे अवेशाश्रोय 
नियमन पु४ प्ांडळे तथ्ाापिे १८३९ स.लारतर सामाशिक 
शाक्लांचा अश्पास करण्याची, दृटे बद्लळो आणे समा- 
नावा ऐतिहातिक, तौल गक आणि आंकडेशास्रोय अभ्यास 
वाढू लागंडा. कायद्याच्या ऐतिह्दातिक अभ्प्राह्तासहि मेन 
लागा लखरडुांदी गति विळी. या अभ्पराताच्या वाढी. 
बरीबर साजाचं स्वरूप बदूळत अतत ह भाझनाहि वाढळी 
ब अर्थशाख्रःच्या ह्थितिंगतिश'त्राची कल्पना लोडांस 
भेऊ छागली, आ'णि त्याबरोबर क्रयाने समाजाचे बद 
छगाई छवर्य़ एकंदर प्रगतांचे भाहे ही भांगना देखील 
समाजशाज्ञह्ठात बाढूं लगली, या भावनेचे उद! हरण 


नोळयारा प्रेरक वभनाच्या 


म्हणून लेस्टर वाड यांचा “डायन्य़राभिक्क सोशिआलाजी” 
सारखा पेय निदशितां येईल. केवळ अर्थशात्राय बाबी” 
कडे हृटे ठेवून अनेकांनी प्रगतांच्या नियमाकडे नगा 
फेकळीं, या इडोने महत्वाचा प्रेय म्हरला म्हणते जान बी 
छाके यांचा '"“एतनशहतत आफ एदानामिक थिभरी ग 
कष्डाइड टु डायनमिक्र प्रेब्ठम्तत? म्हणने “प्रगतिष्बड 
प्रश्नातगंत अर्थशास्रीय सुद्धप़ नियमांचा विवार” हा 
होय. शेलिस्मनर्न इतिह्वाहार्ये अर्थैशाक्लोय वयटकरण 
( एकानामिक इंटरभ्रिटेशन भो'फ हिस्टरी ) या पृष्नकांत 
देखाळ समाजप्रगतातुवंधाचे व्यापक नियसत दिळे आहेत. 
समाज जर प्रगतिपर आहे, तर समाजशाद्रार्य च्येय कार्य 
हे प्रश्न स्वाभावेकपर्णे उत्पन्न होऊन लेस्टर वःड सारखे 
झेथ धर अस म्हणं लगळे दा, समाजझ ज्ञाचे मुख्य $/व्य 
प्रगतीस ग देणं होर. समाजाची सख्वा[झाविक प्रगात 
कशान दो). याविषयी आपल्यावर उल्लोखेत पुरतरांत 
छाक म्हणतो छा, उत्लादन आणि तिमिमध या 
दोहच बे घटक आहेन त्यांत बदल होत गेला म्हण 
समाजाची प्रगाति हो). उदाहरणार्थ, लोकलहप्रा पर्थ पेक्षां 
वाढल तर खप वाढावबयावाच त्प'मळ उत्पादन बाढ 
त्य़ाचप्रमार्गे जनतेख्य़ा गरजा वाढल्प्राने ताडये. लोकर्शकय 
बाइलेर म्हूणगे कामकरणाऱ्यांची सेडय़ा वाढते आणि उप 
न्नाहू वाटत; जहान चाढत दाय यः प्रश्न स वाढत असच 
उत्तर देणे भाग आडे. कां का. मनुष्यीपर्थ गास येणारी 
जञल्लीन वाढत आहे. शिवाय जमीनीच उरःपादकत्वं देखीह 
शेतकोच्या संबंयाच्या अनेक सुवारणा होऊन व ईत 
अनेक क!रणारनं वाडत आहे. 

ख(नजांचा शोध जसजता &यथिकाधिद्द लागदो तहतशी 
पूर्शा अनुपथुक्त अहलल्य़ा जामेनींची उपयुक्तता १ 2१, १" 
मोष्टो ज्ञत्रान बाढ ह दाखविण्यासाठी सांगतां थेतील, 

समाजशाक्षांय प्रभाते मोजण्याची मार्षे अभेक प्रका 
आहेत, म्हणजे समाज ती प्रगत झाला हे. अनेक अंगीं 
दाखवितां ६ल. लकतढ्यची व.ढ, शात्तनतत्थाच गुर 
म्हणजे लहान राज्यांऐवजी मोठमोठी साम्राज्य 
क्रिया, मठेा प्रमाणावर दुषणार उत्पादन इत्यादि अ” 
किय़ा समाजस्वरूपात गतीचे नियम लागू आहेत. या, 
ह्ष्टीकरणाथे दाखवितां येताल. त्यावप्रमार्णे कियि 
समाजशात्लीय लेखक व्यक्ति ही साम [१३ विचाराचा ्ि 
दिपय घरून व्यक्तीच्या झैछ्पाच्या वाहीच्या दृष्टने 1. 
जिक प्रपताचा ळभ्याम करील. सामाजिक इतिष्साची 
इतकी विःवेध आहेत व त्यांत अन्योन्य़ाश्रय हि इक ५ 
आहे कौ. आणण प्रार्ताचा इतिहात ल्हिं लागळा तर 
थोड्या &.गांचा लेखकान अगदीं वरवर विचार केला 
अते आक्षेपरकास बाटह्य़ाखेरज रहाणार नाही. सा, ., 
विकासासंबंधाची जी अनेक अंगे समाजश'खकारांती कॉ | 
पिली आहेत त्यांत अनेक सप्नाज मिळून जेव्हा एक | 


रवी 


श्प्ज 


डोऊं पहाो त्याप्रठंगी होणाऱ्या क्रिपोच्या अभ्यासा. 
चाहि अंतभाव होतो. राष्ट्रोकरण करूंडप्छिगा्यास या किया 
विवि लक्षांत घेण्याजोऱ्या आहेत. यातच समाजाचे 
होझरण म्हणतात; त्य़ा क्रियांचे सविस्तर वित्रेचन 
ज्ञनझोघाच्या पहिल्या विभागांत केळच झाहे. सासागिक 
अंगामध्ये येश निक प्रग्ताचे महृत्त मोडे आहे, 
आणि शाक्लाविछालतावरोदर नेव्हां शाकीय ज्लनाच ब्यावहा- 
रिक स्वहू्प शिसित होते ठेव्दां समाजांत मोठे आथिक 
पशदेणम घडव येतात. वाफ, बीज, इत्यादि शक्तींचा ब्यव- 
हरांत उयवोत कमा ळरूय ष्य़ावा थाच छान वाढल्याने 
समाज,वर काय परिणान झ्राळे यांचा इतिहास सांगण 
२हूगदे अ्डाचीन इशेद्रास सांगर्गव ढोय. 
समाजामध्ये सैविकर प्रगात ख॥ेखर डितपत होते, 
भि भेतिक प्रगाति इतर प्रातांची कारक आहे किबा 
इतर प्रगतीचा भ'नुधगेक परिगाम अहे इऱ्यादि. गेष्टो- 
विप 1 जितडी प्रवुद चर्चा व्डावी तितह्ठी झालेली दित्तत 
नाद्दा. मनुष्पस्यभाव चहूकडे सारखाच आहे अते म्हग- 
ण्यांचो भजन य्रवृत्ति आहे. पण खरोखर पहातां आथिक 
िकाताव (वर मनुष्यांच्या मानसिक वृत्ता॥थ् हे बच फरक 
रीत पडतात. अथिक निर्भय सम.जामध्य ख( बांलण्प़ाचा 
प्रवृ ते अधि दिष्तते. व जगातील व्यद्वारांतला अन्योन्या- 
श्रम मितळा जा समजत जाती तिःकाो जगांपुली मत्सर 
चु व प0ेत्कर्यांतदेप्णु॥ देखील कमो. होत. नाठे अते 
ददेसून येई शि 
स्थतञ्--जव्मा धुर्पाकडे किंग्रा इतर कामांकडे ज्या 
स्पंज्ञाचा उयशाग करतात ते एक प्रहाएच्या समुद्राच्या 
तळा राहणाऱ्या प्रण्यांचे ताप आहत. ६ प्राणा मुत 
भूनष्यतमुदरामर्घा फर सांगडयात. ह्या प्रण्याच्या सुमार 
पन्नात जाती आहेत. आफक्रिष्च्या किनाऱ्याजाळ उत्तम 
जातीचे सजमआणी पांवडतात. लमुदांतून जहां प्रथम या 
प्राण्याना बाहे( काढतात तेन्हा ते फ,रव एर ।देततात.त्यात 
फर उप्र दात घेतो, अशादि काळापासून 1७९4 बटांताळ 
राहिगद्ी समुद्रातन स्पंत काढून अपडी टग छा कते 
आले आहेत. हु काप मोठ निवावरचे अत्त।. रम काढ- 
याचा मोतम वर्षंतत चार पांच महिनेच असत. समुद्रा ॥ल 
स्वन्प्राणी वर क हू त्याच्याव(ल त्वचा त.ला आत, 
मात बगेर दाबन काढून टकितात. नंतर ते स्पंज स्वः 
कण्पाडय़ा कारख'न्याकडे पाठावेताते. ते ₹ च्छ, यू 
र्गदार्‌ झल्यावर विझूण्यांकारितां पाठवून दुत. 
स्पतास्पक्षेवित्रर--3दछाढांन हा फारसा आढळत 
नाह आणि स्मरवीमध्ये याविषती बिवा(फरचव ढलेले दिस 
तातह पशास्थरशाविषयक कहपना अंती तीने ७ ळा ईटुप्थाना- 
अर इवत फारया आढळत नाहीत. “तीवळ” याला सस्छुन 
बि वाहे सोवळ्या ओबळ ताच्या कहपनांचा सह्य अन्क 
श% उत्पन्न होतो, आणि तो विशेषेकरून उष्ण काटबं” 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. ( सस) ४५८६ 


--:..>>>*__:ःः:_--->>स्भघमपपूममन्----- 


रप त्पशोवि चार 


धांत फःरच वाढतो. अह्वच्छता टाळण्यासाठी नियम 
तयार होत!त ते त्यावेळेस स्वच्छतेचे शात जसे वाढळ 
भसते त्य़ा मानाने तयार होतात. ते नियम उत्पन्न होऊन 
समामांत प्रस्तत झाले आणि त्या नियमांचे शास्रीय स्वरूप 
समः ज्ञांतून न पसरतां नियम केवळ देवी आज्ञा म्हणन प्रसत 
हाऊ लागल म्हूणभ ते [नयन अत्यंत अक्षप्रणीय स्वरूपांत 
मरतुत हातात. याच सवात आक्षेपणीय स्वरूप म्हटले म्हणज 
भानष्ट वा सामामिद्ध दृष्टया कमा योग्यतेच्या मंडळीची 
दा़ अनावर पडली किंव[ त्या मंडळींची सांत्रल“ा अन्नावर 
पडला स्हणग तं अन्न विठाळतं हें होय. एकदां थुद्धाधुद्ध- 
तेच्या कतृपना आरोग्य़शाद्लापासून दूर होऊ लागल्य! मइणजे 
साम:जिक रार्हूय व्यक्त करण्यासाठी त्या हपनांचा उप- 
याग हाऊ लागता आणणे त्यमुळे त्या कत्पनांय॑ आरोग्य- 
॥६पप्रक स्वरूप अर्जाबात नष्ट होऊन केवळ सामाजिक त्वरू- 
पच रिल्ठह रहात. ढोणी जातीची उच्चतीचता स्प्शस्प- 
शाच्या नियमांनी व्यक्त होऊ लागली म्हणज अ पहा 
जातीची उच्चता अधिर वाढविण्याहाठा त्या नियमांचे 
लिंगाड आपल्या भोंबतां लावू लागतात, तर कोणी आपल्या 
मतास प्राधान्य देण्य़ास!ठो. आपल्या मताखेरांज इतर 
मताच्या अनुपरार्‍यांच्या स्शोर्न अन्न विटाळतं अक्षी अनर 
यायांची समजा वरून देतात 4 
स्पशःस्पराविवारांचा आ)रेक आपणांस पाराशरष्मतीत 
आढळ). देश सुसुलमानांना जिंकला तेव्हां व्यवहारधमो> 
वर मुहुलमानी सत्त! उत्पन्न झाली व सवे समाजावरील ब्राह्म- 
णार वज स्हनाविहपर्गे नष्ट होऊं लागले; तव्हा ब्राह्म 
णांदी स्वाभाविर्पर्ग वृत्त तांगळ्याओवळताचे नियम वाढ- 
वि'याक्डे ७॥णि प्रायाधेत्ताचे नियम -॥ढरिण्याकडे 
झाळी. तथापि त्या घवृतात देखील हिंदु राज्यांत 
आभाळा घालण्याचे प्रथरत्न जाले, साधवाचार्यांना या निय 
मांची त॑त्रवा चर्च कश हेली आहे, मरठेशाहांत देखोल 
ती तत्र शी कमी होऊं लागली. पेशळ्प़ांनी भ्षापळ सुतक 
पाळण्यास!ठा नि(ळें घराणें उपस्थत करणें, मशौज्ञाच्या 
नियमांची व्याप्ति कमी छरणे इत्यादि गोष्टो केल्या, 
ह्शास्प्रशीविवार दिश्सनुदिवस कमो होण्यास केवळ जुना 
जिचार मुखेपणा॥[ भहे अशी ओरड किवा धमेमंवासिपिधा 
आऔणश्वस उपन्न कर्णेया करपा पुरशा नाहीत. तर स्पश 
स्पर्श विचार ज्या आरोग्यविषय 5 भवक्षांमळे निमोण झाला 
त्या आरोग्यशिषयक अपेक्षांची पाते करूनच होईन. वही 
पर्ति तत्सबर्थी नवीन विचार करून तो. विचार पसरविल्याने 
होई. ले'कांल जञओ स्व४त्रता हती असंने, तताच आचारांत 
पाळण्यासाठी विधिनिपेधांचा सैप्रहृदह्दि हवा असतो हो गोष्ट 
विक्षरून चाळाबयार्चे नाही, स्पशञोस्पर्शविवारापुळेडत्पन्न झाळळे 
बरेच नियम &वार्चांन परिस्थितीमुळे भापोआप कमी होत 
झाहित पण ते नियन-पाळले गाणे शकय असल्यास पाळले 
जावेत अशी भावना ते नियम मोडणारां१ग्रेद्रि द्रास पडते. 


स्पाटी--प्रीसमधील लेकोर्नाभा प्रांतांच्या राजघानीच 
शहर.हे लेकोनीआ'स्या मैदानाच्या उत्तर टाकाल! असून वुरा- 
टाल नदीच्या दक्षिण तीरावर आहे. शत्रूपासून रक्षण काच्ता 
येईल अशा! स्थली स्पाटो शहर वसविले आहे.इयूसचा सुळगा 
लासोडेमन हा या शहरचा संस्थापक होय अस दतकथवरून 
कळप. देतकथेप्रमाणे ट्रोजतयुद्ध 'नेतर येथं ढोरोअन लाकाचा 
ठोळी शिरून त्यांनी स्पाटो घेतले. यावेळी स्पाटा ह अन्तः- 
कलहार्ने असमर्थ व असहाय हंऊन गेळ होत. परंतु लाय 
करगत याने निरनिराळ्या अ३यवांचें एकीकरण घडवून 
आणवन स्पार्टाच्या कीतीस आणि वेभवास कारणीभुत अशा 
शिक्षणपद्धति सुरू केळी. स्पाटांच्या. स्पृहणीय नभवाच 
कारण लायकरगसर्ने सुरू केलेली छी शिक्षणपद्धतीच होय. 
राज्यदरिस्ताराच्या दृष्टीने स्पार्टाने केलेली पहिली गोष्ट 
म्हणजे आरकेलस व चारीलस यांच्या अमदानींत त्याने 
वरील इरोटस खिंड काबीज केली हो होय. आरकेळतचा 
मुलगा टेलेकस यानें आमीकले फारीपत आणि गोराश्र हा 
ह्थळें काबीजन करून मध्य लेकोनीआच मदान आपल्या 
ताब्यांत घेतलं. टेलकसचा सुलगा आलकेनाज यान इरोटस 
ख्रिडीचा खालील भाग स्पाठेन अंमलाखाली आणला. 
य़ाप्रमार्णे स्पाटींच्या पाय. प्तरण्याने आरगाईन्ह लोकांनां 
मागं सरातं लागन संबंध लेकीनाआ स्पाटान [गळ 5त कळा 
या राज्यप्रश्षाराच्या घारणान स्पाटा आणि मातांना या 
द्ोंडहील लढाई जपन मेसिनिअनांनां ह्पाटापुढे मान वांकवावी 
लागलळी.व सेसिनिआ त्पा्टन साम्राज्यांत मोड लागळ.ख्ित्त 
पर्व सहाब्य़ा शतकांच्या मध्याला टेगीआला देखीलल्पाटापुढं 
नाक घासावे लागलें. राहतां राहतां अरगॉल हच काय ₹ 
स्पाटीच्या सर्वव्यापी प्रभुत्वाच्या मार्गात विरांधी राष्ट्र राहिले, 
पण तेहि ओव्हां क्लिंभोभनीजरने जेरींन आणलें हेब्डां मात्र 
स्पाटीला क'णीच शत्रु उरला नाही.)कम,गून एक नजी रुष्ट 
स्पप्टल, शरण येऊ ल'गली; &ााणि इराणच्या कपक्दाझच्या 
स्वारीच्या रेळेस त्याला विरोध करण्याला स्पाटोच लायक 
म्हणन जो तो त्याला आपलें पुढारीपण देऊं लागला. पण 
था अन्यच्च ब अभिलषणीय मानाला स्पाडां नालायक 
ठरळें, कारण त्याची दष आपल्यापुरती असन आपल सार॑ 
सामथ्$ व रक्त स्तातंत्र्याचा प्राण शांचवण्याकरतां नव्हे 
तर आपले हित साधण्याकरितां ख्चावयारचे अशी त्याची 
स्वाभिमानशन्य़ दृष्टि होती. स्पाटोमधील राज्यपद्धतीविषयी 
फारसे लिहिलेलं आढळत नाही. राज्यहकराचा चालक 
असा ४७ राजा नसन एकाच वेळीं दोन राजे राज्य़- 
कारभार पहात असत. म्हणजे स्पार्टा यथं ' द्वित्तत्ताक राज्य- 


पद्धति ' होतो. या. राजांची कतेव्ये म्हणजे लष्करी 

वि जै 
घार्मिक व न्याय इनक्षाफ अश्शा प्रकारची होती. लष्करी 
बाबतींत राजाची सत्ता अप्रतिहत श्रशे. परंतु दिवसानु- 


दिवस तो. कमी कमी होत जाऊन ' मुलका अंमलदार 
1. » “६. ह 
मंडळ * हच अवघिक|रारूढ होऊन बसल. याचं एक कारण 


पद्दाराट्राय शात होश. (स) ४५८ ६ 


- नागरिक शिक्षणपद्धति हो लक्षांत ठेवण्यासारखा द्दोत 


अल!रिकर्ने या छहराच| विध्वेस केला. यानेदर या ९ 


स्पिनोझा 


म्हणजे ते मंडळ लोकनियुप्क होते हे होय. स्पाट ये 


"१ 


सशक्त व निर्दोष अशा मलांनांच शिक्षण देण्यांत थेत अस 
अशक्त किंवा. दोषी मलांची व्यवस्था निराळ्या मकारची 
केळी जात रसे. मलाच्या सातव्या वर्षापासून सरकारे स्वत 
त्याच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेत अक. गायन 1$व! 
ढुनय यांचा या पद्धतींत दुय्यम प्रतीचा दजा असून 
शरीरदैवर्घनषिषयक विषयांचा पहिला दर्जा असे. विसाव्या 
वर्षी मलगा ७७5री नोकरीस लायक समजला जाई, आणि 
निसाठ्या वर्षी त्याला नार्गारिकत्त्वाचे हक्क दिले लात. 
स्पार्टन लोकांनां व्यापार करण्याची किता कारखाने चाल 
विण्याचो मनाई अते; तथापि द्वा नियम पाळल!च जात क्स 
अर्से नाहीं. झोणीदवि सोनें किंवा चांदी जवळ बाळगू नर्स 
असा नियम अले. इराणपराबर झःलण्या लढाईत स्पाटांन 
बराच प्रमख भाग घेतला होता. खिस्नपूर्मे ४०५ मर्घ्ये अथन्र 
हृ स्पा: घेतल. द सवंघ प्रालमर्ध्ये पाहिल्या प्रतीचे र ष्ट 
अत्ता पुन्दां त्याचा लौझिक झाला. स्वतःचे वचेस्व न बट 
२ण्बाळारेता त्यार्ने खिस्तपर्वे ३८७ त इराणबरोबर अपमान 
कारक तह केळा. या तहांत आशियामारानरमधील प्री्क 
हाइरे स्पा्टांने इराणला अर्पण केली. या तहांत एक झाशी 
अट होती कौ, बाकांच्या सवे ग्रोक शाद्दरांनां स्वातंत्र्य 
मळावे. यामळे थोबीसशी वैर उत्पन्न होऊन ह्पाटोंचा 
ए्युक्ट्रा येथ पराभव झाला. या पराभवाने स्पार्टांचे प्रभुत्व 
थीडीसकडे नाऊन स्पार्टींच्या विनाशकालाला आरंभ झाला" 
3सीनीआ व आरळेडीआा स्वतंत्र झाळे व स्पा्टांला मति 
डॉनच्या फिळीपपुर्ढे भान वांकबावी लागली. मेसिंडोळियाच 
ताबा झुगारून देण्याची स्पाटांच &रीच खटपट केळा स्पाटेंन 
श्षिय्रांना देखीळ या कामी बरेंच शोये प्रगट केळ, प्र 
झाले नाही. से नाहींच. यानंतर स्पाटा येथ 
जुलमी व दृष्ट लोहञंची सत्त प्रस्थापित झाली, व स्पाटांचा 
पाय मृत्यूच्या दरांत अधिकच खोल रुतला गळा नतर रोमन 
आपले सैन्य स्पाटीबर पाठविलें व स्पाटाला आपल द्दोत 


ठडते सें सारे त्यच्या स्वार्धांन करावें लागले. इ स. २ ९६ 
हुरावर 


(2४) च्या || 2 


त्शानार्‍ ८ 


स्जाव्ड, 
स्पाटो शहर हे १८३४ त बसले आहे 
लोकसंख्या ४४५६. आहे. येथील लोळ रेशीम वि 
उद्योग करतात. 

रस्पिनोझ[--( १६३२-१६७५७ )--हा डच त 
आमस्टरडेम येथ ज्य कटंबांत जन्मला. स्पिनोझांच 
सुखवस्तु व्य!पारी होता. स्पिनोझाचे श्िक्षण' प्रथम 
शिक्षकांपाशा होऊन ज्यू घस व तत्त्वज्ञान यांचा मारिती 
त्यास झ्ञाळी.परंतु त्या काळांत सर्वत्र ळॉडन भाषेचे मार्द 


त्त्ववे ता 
[रब र्ष 


& 


' असल्यासुळ . माठया प्रयत्नाने त्या माषेचा त 


त्याने केळ]. लॅटिनभाषाप्रभुत्वासुळे सवे अर्वाचीन श्र 


प्रद्टाराष्ट्रीय श्ञानकोश्वा. (ख ) ४५९ 


स्पेन 


तत्त्वज्ञान यांच्या अध्ययनास स्पिनोझास मार्ग मोकळ! झाला, 
आणि डेकाट या नास्तिक तत्त्वज्ञाच्या ग्रंथाचा अभ्यास 
त्यानें कळा. त्यामुळे तो नाह्तिक व भौतिकवादी बनून ज्यू 
धर्मावरील त्याची श्रद्धा नष्ट झाली. त्याचीं मत कळतांच 
ज्य॒ धर्मापदेशकांनां व धर्माधिकाऱ्यांनां मोठा क्रोध आला; 
च लांच व घाक या दोहोंचा प्रयोग करून पाहून स्पिटाझा 
ऐकन तेव्हां त्याला घर्मबह्िष्कृत करण्यांत आलं.त्याच्यावर 
मारे्री घालण्यांत आले होते; त्यामुळे आमस्टरडेम ताडून 
तो जवळच एक्का मित्राच्या घरी रहावयास गेला, तेथे त्यान 
एक तत्त्वज्ञान-विवेचन-छब बनविला, व॒ आपलो तत्त्व ता 
मित्र-विद्या्थी भडळीपु्ढ मांड लागला. स्पिनाझान दोन 
तीन ठिकाणी स्थलांतर केळे तरी त्याचा छुब चाढूच हाता. 
त्यामध्यें तो डेकाडेवे ग्रंथ तमजावून सांगत असे, व त्यास- 
बेधी कांही पुस्तकें त्यानं प्रसिद्ध केली. त्यान आपला घमै 

शास्रमीमांसा हा ग्रेथ भापल्या शत्रुंनां भिऊन निनावा प्रसिद्ध 
केला व त्यांत धर्मशास्र व तत्त्वज्ञान या दोहाचं सुदतूद एव- 
क्षरण त्यानें केलें.अर्थातच या प्रंथावर अतोनात टाका झाली. 


उदाहरणें घडत असल्यामुळें स्पिनोझाचे राहण व लेखन 
गुप्त ठिकाणीच चाळ असे.नेतर त्यानें राजनीतिशात्ञावर अथ 
लिहून त्यांमर्ध्ये कायदे व राज्यकारभार या विषयांवरील 
झापलळीं मरते मांडला. स्पिनोझाचा स्वभाव अत्यंत शात 
व राहणी अत्यंत साधी व काटकसराच! असत त्याचे बहुतेक 
आयुष्य एकलकॉर्डे बसून विचारात १ लेखनांत चाललें होत 
त्यामुळे त्याला लवकर 
फप्रुवारांत ता 
वादी असून त्यांत कांही गाट 
गरढार्थक आहेत. त्याच्या तत्त्वज्ञान 
एक अनंत मलद्रव्य द्दा 
हात. विश्वोत्पत्तीर्चे आदिकारण अथात श्वर ६ 
म्हणजे निसर्ग असा त्यानें सर्वेच्र अथ मानल 
झाच्या मह्य ग्रंथांची नांवे येणश्रश्नाण -_पथिक्स; ट्रकट्टस 
थिओलोजिको पॉलिटिकस; ट्रॅक्‍्टेंटस पालाटकस 
स्पन-श्पनच र 
यन द्विपकल्पाचा स्पेन ह्या १ वा हिस्सा आहे या राज्यांत 
बालिआारीक बेटे, क्‍्यानडी बेर्टे, व स्युटा हे तटबंदी ठिकाण 
होंह्िि अत्भत होतात. सन १९२० 
व ३४७३३५ होतो. याचं एकंदर क्षेत्रफळ १९४८८० 


[च्या पंथाचा पाया म्हणजे 


य. इंश्र 


आहे. फ़रान्सच्या. बाजला पिरिनीज पवेत असून इतर 
सेव बाजुला समुद्र आहे. या द्वीपकल्पाच्या दाक्षण भागांत 

टेशांच्या ताब्यांत असलेला जिश्लवाल्टरचा किट्ठा आहे 
स्पेनचा वसा हतीर्ची ठाणी -_ह्यूटाशेवाय मोरोक्को 
नेबळ स्पेनच्या ताड्यांत मोळिला, अश्हुतिमास, पॅनान डी 


झा गोब्वेरा, इनी, आणि चाफारांनास हीं छहन छहांन 
न€्‌ 


' आहेत. याशिवाय सहाराच्या 
। स्पॅनिश ग्वायना, 


। 


क्षयरांग जडला; आणि १६७५७ च्या : 


मरण पावला स्पिनोझाची प्रते पूण इश्वर” 


सट्टिनियमात्मक व कांही. भागाइतर्के वाढू शकते. उत्तरेकडील आणि वायव्येकडीळ 


य व नगांताोल तव वस्तू त्याचा रूप , 


1 आहे.स्पना- : 


ध्ये येथील लोकसंड्या । प्रगाते झाली 


सीमेवर रांभोडी ओरो व 
फरनांन डे पो, अन्नोबोन, कोरास्को हा 
| ह्पेननच्या ताब्यांत आहेत. क्यानटाब्रियन पवेताची ओळ 


पूवै-पश्चिम असून बिस्‌केच्या उपसागराला समांतर भाहे, 
मध्यभांगांत ज्या पर्वेताच्या ओळी आहेत त्यांनां स्पॉनिश 
लोक कार्पेटानो व्हेटोनिका म्हणतःत. याच्या पूर्वे भागाळा 
*_ (र यह > १ 

सेरा डी ग्वाडारामा अर्से म्हणतात. याची तवसाधारण 
उंची ५२५० फूट आहे. यांच्या पश्चिम भागाडा सेरा डी 
भ्रेडास म्हणतात. याच अत्युच्च शिखर छाक्षा डी अलमा- 
न्झार हें ८७३० फूट उंच आहे. याहिपेक्षां महत्त्वाचे पवेत 
म्हणजे ईशान्यभागांत पिरिनीज, त्याचप्रमाणे तेरा नेव्हाडा, 
अगे दाक्षिण भागांत किनाऱ्याजवळ असलेल्या पवेताच्या 
ओळी ह्या होत. पिरिनीन पवेताचं अत्युच्च शिखर अँनेटो 
हृ १११६८ फूट उंच आहे. सेरा नेव्हाढाचे अत्युच्च 
शिखर सुल्ह्ासेत हे ११४२१ फूट उंच आाहे. न द्या.- 
स्पॅनमध्ये तेगस, डोरो, एब्रो, ग्वाडलुक्विव्हर आणि 
गवाढियोना या पांच मुख्य नद्या आहेत. या सवे स्पेनमर्थ्ये 


"७ «८ > ल्ड 
राज्यकर्त्यांनी व घर्माधिकाऱ्यांनी चालविलेल्या छळाचा अनक उगम पावतात. यापक एम्रा व ग्वाडट कव्हर याच फक्त 


पणेप्ण स्पेनमध्ये आहेत. एब्रो( ४६६ मल लांबी ) भूमध्य 
समुद्राला, तेंगस ( ५६५ मेल ) अटलांतिक महासाग- 


' राला, डौरो ( ४८५ भैल) अटलांतिक महास्तागरास, उव[डी- 


याना (५१० मैल) केडीझच्या उपसागराला व ग्वाडलट॒कि 
व्हर ( ३६० मेल ) हो केंडीझच्या उपसागराळा मिळते 
हृ वा मा न.--उष्णकटिबेधांतील हवेशिवाय इतर सवे 
कटिबंधांतील हवा स्पेनमर्ध्ये आहे. डेचवट्याच्य़ा प्रदेशाच्या 
मध्यभागांत उष्णतामान मध्ययूरोपच्या बहुतेक कोणत्याहि 


प्रांतांत इंग्लंडच्या पश्चिम भागाइतकी हवा समशीतोष्ण ब 
कुंद असते. स्पेनचेभागवलो कसं ढ्या.--राज्यव्य- 
वस्थेकरतां स्पेनचे १८३२ सालापासून ४९प्रांत केळ आहेत. 
स्पेनरी पहिली खानेसुमारी १५९४ सालीं झाली. दळण 
व ळ ण.-_-स्पेनमधील दळणवळण १९ व्या शतकांत फार 
वाढलं. १८०८ साली गाडीरस्ता ५००मेल होता. तो १९१९ 


> ब्र 
ज्य यरोप'्या नेक्त्येस आहे आयबेरी> ' सालीं ४६६४७ मेल क्ला, डांगराळ प्रदेशांत मालाची 


नेआण करण्यास खेचरांचा व बैलगाड्यांचा उपयोग कर 
तात. एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यांत आगगाडीची बरीच 
अगदी पाहिला आगगाडीचा रस्ता १८४८ 
सालीं तयार झाला. १९२२ साली ९५३४ मैल रस्ता तयार 


चौरस मैल आहे. है म्रेटव्रिटनच्या दुप्पटीपेक्षां थोर्डे मोठ ! होता.शे ती.-शेती हा स्पेनचा अतिशय महत्वाचा दा आहे 


सर्वसाधारण शेती फार सागासलेळी आहे. रामन व सर 
लोकांच्यावेळी तींत जितक पीक होई तितके सुद्धां हक्ठी होत 
नाही. आगगाडी सुरू झाल्यापासून शेतींत बरीच सुघारणा 
होत आहे. प्रत्येक प्रांतांत एक कमिशनर या धंद्यावर देख 
रेख करण्यास ब शेतीस उत्तेजन देण्याकरितां नेमिला आहे 


ठं | द्ोतीच्या .षाढौकरितां काढलेल्या शंस्थांत भरांनजञुऐब येथ 


र्पेन 


काढलेली शेतकोची शाळा व तिला जोडलळ एक नसुनेदार |! या दश्यांतील नाण्याला पंसाटा अस 


शेताहि आहे. स्पेनच्या शमिनांपेकी टीकडा ७९.६५ जमीन 
लागवडीखाली आहे,शकड1 २३.८ शेर्ताच्या व बागांच्या उप- 
योगांत आहे,रीकडा २०.८ फळांकरतां, दीकडा 1८.७ चाऱ्या- 
करितां व क्षकडा ३३ द्राक्षाच्या मळ्याकारतां उपया[गात 
आहि. खाण्याची घार्न्ये हच बहुधा लागवडीचे पोक आहे 
त्यांत गह, जव, ओट, राय, तांदूळ व मका हॉ धान्य या 
देशांत होतात. शेरो नांवाची दारू या देशांत तयार हात 
फळांमध्ये ओलोीव्ह, नारिंगे, बदाम, संत्री आणि लिंबे होहि 
होतात. या देशांत साखर तयार होते, व १९०१ मध्य 
उंसापासन साखर तयार करण्याचें २२ कारखाने व बाॉट- 
पासन साखर तयार करणारे ४७ कारखाने होते. पक्का माल 
तयार करण्याचे कारखाने बहुतेक समुद्रालगत'च्या प्रांतांत 
आहेत, व असंला या देश्ांतला मुख्य कारखाना म्हणजे 
कापसाचा आहे. १९ व्या शतकांत या देशांतून फारच थोडा 
माळ बाहेर जात असे. परतु सन १८८८-९८ या' वर्षात 
सरासरी वार्षिक २०००००० स्टरलिंगचा माल बाहर गेला. 
परंतु क्युबा, पोटोरिको, फिलिपाईन्स हा स्पनच्या ताब्यांतून 
गेल्यापासन हो निगेत बंद झाली आहे. हल्ली स्पेनमध्यंच हा 
कापसाच| पक्का माल खपतो, व शिवाय स्पेनमध्ये परदेशां- 
तन माल येतो. याशिवाय रेशीम, कातडी, धातू यांचा पक्का 
माळ बनविणारे कारखाने य देशांत आहेत. सन १८९८ ते 

९०८ हॉ दहा वर्षे व्यापाराच्या पुनरंचनेकारेतां प्रासिद्ध 
शाहत. या अवधीत विजेचा उपयोग या देशांत व्हावयास 
लागला व या वषीत दुसरा 'मरक म्हणक्ने उत्पादक कंप- 
न्यांची रचना हा होय. धातू आणि दुसरे खनिज पदार्थ, 
दारू, साखर, फळे, कापूस व कापसाचा माल, लोकर, व 
इमारतीचं लांकड हे नित व्यापाराचे जिन्नस असून धान्य, 
बाळलेले मासे, थर्त्रे, कांच, भोषर्धे, व जह्वाजं हे आयात 
व्यापाराचे जिन्नत आहेत. स्पेनमर्ध्ये व्यापारी आरमाराला 
नवीन उत्तेजन दिलें गेळ असं दिसते. तन १९०५म्ध्ये या 
देशांतील व्यापारी आगवोटी ४४९ होत्या व जहाजे ५४१ 
होतीं. पेढी वपत.-'' दिब्यांक ऑफ स्पेन ” या पेढाला 
नोटा काण्याची सनद आहे व ती वेळोवेळी वाढविली गेली 
आहे. एकोणिसाव्या! शतकाच्या शेवटीं या सनदेची पुनरेचन! 
झाली व ती १९२१ पर्यंत अमलांत राहिली. या सनद्देप्रमाणें 
या पेढीला जास्तांतजास्त १० कोटी पोंड किंमतीच्या नोटा 
काढण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. मात्र ६ कोटीपर्यंत नोटा 
काढण्यास या पेढीळा काढलेल्या नोटांचा 2 हिरशाइतको 
गंगाजळी ठेव.ठेवावी लागते. हो ठेव निम्मी चांदीच्या व 
निम्मी सोन्याच्या रूपाने असली पाहजे, आणि सहा कोटी 
पोंडांच्यावर काढलेल्या नोटांवद्दल एकद्वितीयांश हिइ्शाइतकी 
: गेगाजळी ठेव ठेवावी लागते. ना णी.-र्‍्या देशांत किमतीच 
प्रभाण दोन प्रकारचें आहेः सोन 
आहेत. यांचे एकमेकाश] प्रमाण य! देशांत. १५१५, आहे. 


महाराष्ट्रोब शञानकोंश. (सख ) ४६० 


क क र फल ्>>>>3>>च्चच 
टा जा न ळळकाकटकान्याजन्यामलळकधाकळकळकळलयाळळ जा म 


ब चांदी.हे ते , प्रकार : 


स्पेन 


म्हणतात व २५.२२" 
पेसोटांची किंमत १ पॉड आहे. फक्त ५ पेसोटा किंमतांच 
चांदीर्च नाण कोणत्याहि रककमेपर्यंत “लीगल टेंडर” समजल 
जाते. बाळीर्ची लीगल टेंडर समनलीं जाणारी नाणी सोन्यार्चा 
आहेत. राज्यरवनाव सरकार.--स्पेनम्ध्ये वेशपरपरा” 
गत राजसत्ता आहे व॒या राजसत्तेची रचना कोर्टेस'्या 
मताने होऊन तोच १८७६ चा मळ कायदा असं मानतात.या 
कायद्यानें गाढोवरील हक्काचा क्रम पुढील प्रमाणे टरविला- 
बाराव्या अल्फान्झोचा कायदेशीर वंज राहिला नाहीं तर 
त्याच्या बहिणीकडे गादी नाव; नतर त्याच्या आतेकडे 
अथवा तिच्या कायदेशीर वंशजाकडे नाईलळः वै 
सरतेशेवर्टा सातव्या फर्डीनांडच्या कायदेशीर वैदाजाकर्ड 
जाईल. व सवे वंद जर निव झाले तर राष्ट्रान आपला 
राना निवडावा. राजा अनुल्लेंघनीय आहे. परंतु त्याचे मंत्रा 
कोर्टसळा जवाबदार आहेत. मंत्र्यांच्या नोडसहोखरीन 

जजाचा हुकूम कायदेशीर समजळा जात नाही. या राष्ट्राच 
निझाण तांवड व पिवळ आहे. निशाणाचे तान भाग असून 
दोन लालपट्ट्यांच्यामर्ध्ये पिवळा एक पट्टा असतो. कोटेतच्या! 


संमतीर्ने कायदे करण्याचा अधिकार राजाला असतो. की ८ 
सचे दोन भाग आहेतः एकाला सौनेट व दुसऱ्याला 
प्रतानिधितमा असे म्हणतात.  सौनेटमर्ध्ये तीन 


प्रकारचे लोक असतातः (१) जन्मामुळे अथवा अधिकार! 
मुळे सभासद असलेले रजवाडे,ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ६००५” 


पेहतोटापेक्षां जास्त आहे असे सरदार, अंडमिरल्त, थल! 
ध्यक्ष वगेरे. (२) राजाने नेमिलेले सभासद. (३) प्रत्येक 


प्रांतानें ३ या प्रमार्ण ४९ प्रांतांनी निवडलेले सभासद भाणि 
आकी विश्वविद्यालय, विद्यालये व सरकारी संस्था या 
निवडलेले सभ!सद्‌. पहिल्या दोन प्रकारचे लॉक १८० 
नास्त अस शकत नार्ह्ांत. तिसऱ्या प्रकारचे तभासद प्त 


४१५ “५. ./”9, 


[ 
केच अस इ'कतील. प्रतिनिधिसभतील सभासद निबडण्यांच 


9८७७-९० १८ ह 


अधिकार पर्यंत फार नियंत्रित होता 
मध्ये सार्वत्रिक मताधिकार देण्यांत आला. याप्रमाण ज्या 
सामाजिक व नागरिकत्वाचे अधिकार काहून घेण्यांत आढ 
नाहांत, व जो अनुक्रम २ वर्षे त्याच “ पारिश "म 
राहिला त्या स्पॅनिश मनुष्याळा त्याच्या वयाचा २०७३ 
पुरी होताच मत देण्याचा अधिकार प्राप्त होतो शिपाई 
[रमारावरील नोकर यांनां नोकरीवर असतांना मत 
अधिकार नसतो. “हो ली आ डे र मध्यें कारकून न 
लेल्या व २५ वर्षांच्या व॒र वय असलेल्या कोणत्य!हि स्पा 
मनष्याला सभासद म्हणन निवडतां येत कार्यकारी २ 
व्यवस्था एका जबाबदार मात्रेमडळाकडे तोपविली आह 
मेत्रिमडळांच भाग-- परराष्ट्रीय कारभार, न्याय, जमाई 
आंतरराष्ट्रीय कारभार, युद्ध, शिक्षण, सावेजानिक काम 
ब व्यापार अते आहेत. प्रत्येक प्रांताच्या स्थानिक की 


रावर '' तेकेटरी ऑफ ए्टेर''ची देखरेख असतेव 


द्‌ण्या । 


1 


स्पेन 


प्रांताच्या कारभारावर एक मुख्य गव्हनेर असतो. व 
तो प्रांतिक सभेचा मख्य असतो. ही प्रांतिक सभा 
सद्धा सार्वत्रिक मताधिकाराने निवडळेळी असते. प्राक 
सभा प्रत्येक वर्षी भरते. प्रत्येक भ्युनिसिपालिटी आपली 

अयुन्टामेन्ट! निवडते. व तिचा स्थानिक कारभारावर पूण 
अधिकार असतो.तिछा कर वसाविण्याचं व गोळा करण्याचा 
अधिकार असतो.तिच्या सभासदापकी निम्मेरेअषांना निवडले 
जातात ते सभासद आपल्यापेकां एकाला अध्येक्ष निवडतात. 
कायदावन्या य.-स्पेनचे कायदे रोमन कायद्यांच्या 


आधारानं केलेळे आहेत. येथ “सिव्हल काड “क्रिमिनल 
कोड??,“कर्माशअळ कोड”, “कोड ऑफ सिद प्रीसिजर 
न्यायाकारेता 


व''क्रिमिनल प्रोसिजर कोड? हे कायदे आहेत 
प्रांत ४९५ जिल्हे असून प्रत्येकांत एक पाहेल्या दजोच 
क्लालच्या दर्जाच्या कोटातून १५ आपल 
ठोत. माडीडमध्ये एक “ सुप्रीम काट आहे 
प्रश्नांवर निकाल दे. शिवाय प्रत्येक 

प्रांतांत एव. याप्रमार्णे ४९ “ झडीयन्सायात क्वीभिनेलस 
नांवाचा कोटे आहेत. तीं वर्षांतून श्वेळां भरतात.ब म रामन 
कॅथोलिक धमे राजधर्म आहे. सुख्य धरमाधिकार्‍्याच्या बारा 
जागा असून, टोलेडो येथील मुख्य घमाथेकारा त्यांचा मुख्य 
आहे. स्पेनचा कायदा धर्माविरुद्द अपराभ करणाऱ्याला 
शिक्षा करतो. १४९९ पासून बी. ए. चा पदवी मिळविण्य!" 
करितां लागणांस्या ७ वर्षांच्या अभ्य्रासक्रप्रापेका ६ वष 
प्रत्येक विद्याथ्याीला धमेसंबंधीं व्याख्यानाला हजर रद्दावच 
लागते शिक्षण-१८५५७च्या कायद्यान्वये प्राथमिक शिक्षण 
सक्तारचे व गरिबांकारेतां फुकट करण्यांत आले. सक्ताचा 
वयोमथोदा ६ ते ९ वर्षे होती. परतु हा कायदा अमलांत 
आणणे अशक्य ठरले व स्पेनमध्य हल्ला आशिक्षितांचे प्रमाण 
अधिक आहे. मलामलींच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या झाळा 
म्युनिसिपालटी चालविते, व भरकार त्यांनां फार थोड! 
पदत करते. योचा वी धि क/व्वचे*्वेदा लवक ० 
दुय्यम प्रतांच्या शिक्षणाची शाळा एक तरी प्रत्यक प्रांतांत 
असलीच पाहिजे. व ह्या शाळा स्वतःच्या उत्पन्नावर चाल- 
नात. स्पेनमर्थ्ये « विश्वविद्यालय आहेत. माड विश्ववि- 
दाल्यांत सर्वांत जास्त विद्याथी आहेत, १ सालभानकांच 
विश्वविद्याळय़ सर्वात जुने आहे. बहुतेक तव विश्वावेद्यालय 
भाटरेकच्या व पदवोच्या पराक्षत्त बसणाऱ्या विद्याथ्यांच्प्रा 
फोवर्‌ खचच भागव शकतात.याशिवाय सरकारन न्वालविलेल्या 
धडशिक्षणाच्या पुष्कळ शाळा देशांत आईल एक मंत्री सल्लागार 
मंडळाच्या अधिकारांत सर्व देशाची शिक्षणपदधत आहे मुलींच्या 
सरकारी शाळा असन धार्मिक मठांनौ चालविलेल्याहि शाळा 
आहेत 4 र॒क्ष ण:-स्पेनमध्य़े सेन्यभरता सक्तांने हाते ज्या 
धी विला वर्ष पुरे होते त्या वषोच्या आरंभापासून प्रत्येक 
ह लष्क्रांत नाकरी करण्याचा जबाबदारी सुरू हत 
या दिवर्सांशिवाय इतर वेळी ४० पासून ६० हता 


काट आहे. या 
कोटात अपिल 
घ ते कायद्याच्या 


मद्दाराष्ट्रीय शानकोश. (सख ) ४९१ 
122 आ स्स हट मस सकस 


। तकडे तकडे होण्याचा वळ आर्ल॑ 


9. 
स्प्न 


रांच्य़ा वर सैन्य क्वचित बोलविले गेळें, व असल्या सेन्यांतील 
नोकरीतन, नर. देशांतल्या देशांत नोकरी असेल तर ६० 
पौंड व वप्ताहुतोंत अघतेलळ तर ८० पोंड देऊन भाफो मिळ- 
वीत असत. नोकरीची मयादा १२ वर्ष आहे. भाऊ आपल्या 
भावाबद्दल नोकरीवर जाऊं शकतो. विधवांच्या अथवा 
म्हाताऱ्या आईबापांच्या वडोल मुलांनां माफो मिळते. पुष्कळ 
वर्षेपर्यंत खड सैन्य /५हजार पासन१लक्ष पर्यंत हाते. कालिल्ट 
युद्धाच्या वेळीं स्पेनचे सैन्य दोन लक्ष ऐशोहूजार होते व 
अलीकडील एका युद्धाच्या वेळी तीन लक्ष पन्नास ददजार हाते. 
पोतुगीज सरहद्दीचें रक्षण करण्याकारतां पुष्कळ किल आहत; 
परंतु त्यांच्यावर पुरेतत सैन्य नाह्दां व किल्ले उपयोगांत ना हांत. 
समद्राफनाऱयावर असलेल्या जिठल्ह्यांतत सक्तांन आरमारात 
भरती केली जाते. सन१%०८मध्ये स्पेनच्य़ा ताब्यांत १लढाऊ 
जहाज, ८ कक्षरे, ५ विनाशक कोटी व ६ पाणतोर फेकणाऱ्या 
बोटी होत्या. ३ ति हा स:-ाअगरदी प्राचीन काळच येथील 
रहिवासी कोण होते य़ांवषयी माहिती अनुपलच्ध भाहे 
ख्लिस्तपर्व ती शतके स्पेनमध्ये आयबेरिय्रन, केल्ट व 
केल्टीवेरियन हे रहात असल्य़ाबद्दळ रोमन लोकांनीं लिहून 
ठेविलें आई. फिनिशियन लोक कार्थजच्या भरभराटोच्या 
काळी स्पेनमध्ये व्यापाराथ॑ येऊन रह!त असत. ख्विस्तपूवे 
२०१ या वर्षी रोमने स्पेनवर स्वारी केली. रोमन सत्तेखाली 
स्पेनची बरीच भरभराट झालो. परंतु रानटी लोकांच्या 
स्वाऱ्यांसुळ तिसऱ्या शतकांत स्पेनचा र्‍हास झाल, 
व्हूडाल्त, व्हिसिगाथ वारे लोकांनी ख्वाऱ्य़ा केल्या. ६ च्या 
शतकाच्या उत्तराधात रेक्कारेड हा व्हिसिगाथिक राजा 
होऊन गेला. याने स्पेनभर करॅथालक धमाचा प्रसार केला. 
एका शतकांत कॅथोलिक घमाचा अंमळ सबंध स्पेनवर 
हाऊन पाद्मांचा [जकडं ॥तकड सळ्सळाट झाला, व त जुलम 
रुं लागले. उत्तर आफ्रिकेतील खालेफाचा सरदार तारीक 
हा स्पेनमध्ये ७१३ या सालीं आला व त्यान गाथ लोकांचा 
पराभव करून त्यांनां हाकून लावल. अरब लोक धाक 
बाबतांत कोणावर जलम करीत नसत. अरबांनी फक्त 
श्रीमंत लोकांवरच डोईपट्टी बसविल्यान व गरोव शेतकरी 
म्हातारे, बायक। यांना हा पट्टी माफ केली असल्याने त्यांनां 
झरब हे देव वाटू लागले च लोक भराभर महमदो धमाची 
दीक्षा घेऊ लागल. पुढ मुसलमानांताहे भेद "डले. खलि- 
फांची गादी कोणाकडे असावी याबद्दळ भांडण तुरू झाल, 
अबदलरहूनांन नांवाचा उभियाद वशा ए$ ग्हृस्थ स्पेनमर्ध्य 
ला. त्यानें बराचसा रक्तेपात $रून कार्डाव्हा येथ स्वतंत्र 
अमौरी स्थापन केली. मुसुलमानांना आतां धार्मिक बाबतीत 
जलप्न सरू केला, व सन ९०” च्या तुमारास या असमोराच 
परंतु तिसरा अबदल 
रहसान नांवाचा अम्तोर चांगला नघाला. त्यान देशांत 
! माजलेली अंदाधुंदी बंद केली. त्याने लोकांनां निःपक्षपाती 
| पणाने न्याय दिला. याच्या क्ारकोदीत निकडे तिकडे शांतता! 


स्पेन 


महाराष्ट्रीय क्ञानकोह. (स ) ४६२ 


स्पेन 


मानली. हा ९१२ ते ९६१ पर्यंत अमीर होता. याच्यानतर 
आखलेले दोन तीन राजे रहीमाप्रमाणेच चांगले निघून 
राज्यव्यवस्थ! सुरळीत चालली.११ व्या शतकाच्या उत्तराधात 
रहिमानन सांचाल हा राजा झाला. ह| गर्विष्ट असल्याने तत्का- 
लीन खलिफाकडून तप्राच्या मृत्यूनंतर आपल्या वैशाकड गादी 
नावी असे त्यार्ने जबरदर्स्तांने लिंहून घेतल्याने त्याचा खून 
झाला. याच सुमारास ख्रिस्ती लोक आपल एब्धीकरण करूं 
लागले ष सुसुलपानांनां हांकलून देण्याचे प्रयत्न तुरू झाले. 
क्षिस्ती लोकांनीं एकदां सबंध स्पेन काबीज केलें. परंतु 
आफ्रिकेतील मुसलमान राजाळा मुसुलमानांनी बोलावन 
क्षिस्त्यांचा पूणे पराभव केला; अशी स्पेनच्या सत्तेची 
आंदोलनं कांही काळ चालू होती. १२१२ मर्ध्ये मुसल- 
मानांनीं स्पेनवर स्वारी केळी पण तिचा कांही उपयोंग झाला 


नाहरीं.आतां या पुढील काल हवा स्पेनच्या उत्कषांचा काल आहे, । 


१४ व्या शतकांत सुसुलमानांचा छळ होऊं लागला. 
तान्स्तामाराचा हेनरी (१३१६८-१३७९) हा चांगला राज्ञा 
झाला. यार्ने राज्यांतील अंतव्येवस्था सुधारली. याने इंग्लि- 
शांच्या आरमाराचा रोवले येथ पराभव केला. यानतर 
हेनरी,पहिला जॉन व दुसरा जॉन हे राजे झाले. येथपथेतचा 
इतिहास हा श्पेन*च्र राष्ट्रीय जांवनाच्या ञाढीचा इतिहास 
झाला. १५ ब्या शतकाच्या उत्तराघीत फर्डिनंड राजा 
राज्य करीत हाता. हा इटलांच्या राजकारणांत ढवळाढबळ 
करूं लागलाः आपलें आरमार यूरोपीय समद्रांत अप्रतिह्वत 
फिरावे अशी स्पेनची इच्छ! असल्यामुळे इंग्लंडशी वारंवार 
झटापटी होऊ लागल्य. फ्रान्स विरुद्ध लाळे; शिवाय शृपेन'च्या 
मनांत तुक लोकांच्या दक्षिण य॒रोपांतील प्रगतीस आळा 
घालावयाचाव अमेरिकेत दुततऱ्या कोणास येऊं द्यावयाचें नाही 
या दोन गोष्टी असल्यामुळे स्पेनची शक्ति दिवसेदिवस 
क्षीण होत चाललो. राजे लोक प्रजेवर निरानेराळे कर बस- 
बून पैल उकळीत व त्यामुळ स्पेनदेश अगद दरिद्री बनला 
होता. फर्डीनंडनेतर त्याचा नातू चाळत हा गादीवर आला. 
लवकरच तो आस्ट्रियाचाहि राजा झाला. स्पेनर्न पेरू व 
मेक्सिको हे देश घेतले, इटलीच्या राजकारणांत वारंवार 
येणाऱ्या लंबंधामुळें स्पॅन प्रसिद्धीत चढले. याच सुमाराल 
फ्रान्सचा र(ज! त्याच्या हाती ळागल्यामुळ तर्‌ स्पेनला स्वर्ग 
दोन बोटे उरला. चाळेतनंतर [फिलीप गादीवर आला. याच्या 
कारकीदीत नेदलंडांत बंड झाळे, इंग्लंडशी लढण्याकरतां 
पाठविलेल्या प्रचंड स्पेनी आरमाराचा पराभव पणी 
झाला. पश्चिप्न यरोपमध्ये प्रचंड सत्ता निमाण रण्याच्या 
हावेनं बरेचसे कज झाल. अशा तऱ्हेंन सचे बाजंगी देशास 
ओहोटी लागली. १६२१-६५ द्रम्यान चोथा फिलीफ गादो- 
वर होता. याच्या कारकीदीत जय मिळाले पण श्य़ाचा 
व्हणण्यास[रख परिणाम झाला नाही. स्पेनच्या सत्तेपासन 
एकहि बंदुकीची गोळी फुकट न दवडतां पोंतुंगाल स्वतंत्र झाळे 
चोडय़ा फिळीफनंतर दुलरा चालेल गादीवर आला. याच्या 


| 
| 


1। 


। 


२२ "५ ० क 
। काट बढ कलां. 


कारकीदीत फरान्सवरोबर चार-पांच युद्ध झाली. चाळेसच्या 
मरणानंतर फ्रान्सच्या १४ व्या लुईच। नातू आंज्यूचा ड्यूक 
यास स्पेनचे राज्य भिळालें ( १७०० ). १७५७ त तिहरा 
चालेस्त गादीवर आला. हा राजा फार चांगला होता. 
यानें सवे देशभर सडळा, गटारे व पूल बांधले, इंक्िझीशन 
स्पेनचा जमिनीवरील व खुष्कीवरील 
व्यापार वाढविला, क राष्ट्रांत चेतन्य उत्पन्न क्षाल, 
इंग्लंडकडे गेलेली सत्ता परत मिळविण्याच्या! उद्योगास स्पेन 
पुन्हां लागले. त्याने फ्रान्तची मदत मागितली, पण फ्रान्त ती 
देईना, तेव्हां तत्काडीन प्रधान फाराब्लकार्ने फ्रान्सविरड 


युद्ध सुरू केळ. पण राजी मराया लईसा ही वित्द्ध गेली १ 
। फाराब्लंकास पदच्युत व्हावें लागले. व तिन गोढायला 


आपला प्रधान केले.फ्रान्पमर्ध्य़े जेव्हां१६व्या लेचा खून झाला 
त्यावेळी स्पेन ह॑राजपक्षी होते. फ्रान्समधील प्रजासत्ताक 
पद्धती नष्ट करण्याकरता, स्पेनच्या राजार्ने फ्रान्तवर स्वारी 
केली,पण चिकाटी नसल्याने पराभव घेऊन परत जावे लागलें 
व तह करावा लागला. इंग्टंडवर दययांमागीर्न हलले करण्याचा 
बेतहि रहित करावा लागला. रोममर्थ्ये प्रजासत्ताक पद्धति 
स्थापित झाली. इंग्लंडर्ने ह्येनच्या अमेरिकतीळ वसाहतीत 
असंतोष पतरविला. अश्या तऱ्हेने स्पेनची चोहोकडून मान. 
हानि झाली. १७९८ त गॉडायने प्रचानपदाचा राजीनाना 
दिल नेपोलियनर्न गॉडायला पुन्द्वां हाती घरून प्रधान *€ 
पण तो परत शिरजोर झाला तेव्हां नेपोलियनर्ने स्पॅनवर 
स्वारी केली. स्पेनकडन ६० लक्ष फ्रँक वसल केले. इंग्लंडन 
ट्रॅफलगारच्य़ा लढाईत स्पेनचा पूर्ण पराभव छेल्यार्ने त्य़ा 
पुन्हां तोंड वर-काढर्णे अशक्य झारे. स्पेनच्या गादीवर 
नेपोलियनने जोसफला बत्तविले. स्पेनच्य़ा लोकांनी त्याविर्ड 


। बंड केलं. त नेपोलियनने मोडले व स्पेनच्या मदतीला 


आलेल्या इंग्छिशांचाहि त्याने मोड केला. १८१२ मध्य 
ज्यव्यवर्स्येत फेरफार करण्यांत आले.१८१४ च्या खुमारात 
गादीवर आलेल्या_ फडीनंड राजानें उदारमतवाद्यांचा फॉर 
छळ केला. हा स्वतः वाईट चालीचा राजा होता. फोन 
त्याच्याविरुद्ध बंड केळे, व राजाला केद केल.सर्वेत्र अंद! ४९ 
माजली.सन १८२२ पध्ये व्हिएन्ना येथ भरलेल्या सार्वराष्ट्रीय 
कॉँग्रेसने फ्रान्सला स्पेनमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याचा 
अधिकार दिला. फ्रान्सर्न स्पेनमध्ये सेन्य पाठविले फ्रान्सच्या 
राज्ञारने पळ काढला, परंतु लवरूरच तो फ्रेंचांच्या प्रांती 
सांपडला. १८२३ ते १८७४ पर्यत स्पेनचो स्थिति वि 
समाधानकारक नव्हती. याव वेळीं स्पेनच्या अमेरिर्कती€ 
बत्ताहती स्वतंत्र झाल्या. त्यांचा इंग्लंडाबराबर स्वतेत्र रीती र 
ब्यापाराहहर सुरू झाला. स्पेनन त्या परत मिळविण्यावि्षर 
मनांत इच्छा धरला, परंतु त्याचा कांही उपयोभ भी 
नाही. १८३३ त फर्डिनड मरण पावला. त्यांच्या पश 
इसाबल| ही गाद]वर माली. हिच्या लग्नाबद्दल निरनिरा! 
राष्ट्रांत वाद होता. हिच्या कारकीदीत अव्यवस्था! 


वॉ 


स्पेन 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (स ) ४६३ 


स्पेन 


किक _22>>““““>>...... रा २ 


होती. १८५४ मध्ये बेड होऊन निरनिराळ्या राजमंडळांच्य़ा 
हाती कांह काल राज्यव्यइस्था फिरत होती. पुढ यृनियन 
लिवरल प्रधानमंडळ अस्तिखांत आल्यावर राज्ययंत्र 
सरळाीत चाललें. १८९३ मध्ये पुन्हां गोधळ माजला 
१८७५ पासून १८८० पर्यंतच! काळ शातता प्रस्थापित 
करण्याकडे गेळा. नंतर तवीन सेनेट भरली. तांत अध 
लोव; सरकारनियुक्त अगर श्रीमत घराण्यातिलि हात. डल्या 
व्यापाराची पद्धति अमलांत आणली गेली. १८८६ च्या 
सुमारास केंनोव्हास व संगोस्टा हे दोन मुख्य प्रधान स्पेतला 
मिळाल्यान स्पेन'च्या अन्तव्येवर्स्येत पुष्कळ सुधारणा झाल! 
१८९८त वसाहतीसंवंधोच्या वादावरून अम!रेकचव स्ऱ्नचे 
युद्ध झाले. त्यांत स्पेनचा पराभष झाला. याळ स्पेनला 
कमे झाळे १९०२ मध्यें समानसत्तावार्द्यांनां दग केले .१९०९ 
या वर्षी बारसेलोना यथ बड पुकारण्यांत आले. अराजक 
फेस्ट यांस गोळी घालून ठार करण्यांत आले. आजच्या 
नागतिक राष्ट्रांत स्पेनला अगदी खालचे स्थान आहे 
१९१० पासन १९२५ पर्यतः “7१९१० च्या. अखरच्या 
महिन्यांत केनालेजस'च्य| मैत्रिमंडळाने बराच महत्त्वाची बिल 
पसार केला. त्यांपेकी पॅडलांक बिल व ह्पॉनेर-मोराक्का 

तहनामा हां होत. तथापि लवकरच मोरोक्कोततंबंधी नव्रानच 
भानगढ उपस्थित झाली. फ्रेंचांनी फेक्ल आपल्या ताव्यांत 
घेण्याची तयारी चालविल्यांने स्पेनला मोरोक्कोमध्य 
आपल्य! हक्कांचे संरक्षण करण्याकरता सैन्य पाठवावे लागलं 
व याला लोकांचा (वेरांध ह्षसल्यार्ने सरकारला लोकांचा 
असंतोष सहन करावा लागला. तशातच बिलबाओ, अस्त 
रियास इत्यादि ठिकाणी संपाचा वणवा पेटला तथापि 
लरकारनें मोठ्या वैयांन या ९ परिस्थितीला तांड दिल, 
१९११ च्या मे महिन्यांतील पालेमटच्या बैठकांत कॅनाले- 
लसर्म स्थानिक स्वराज्याच्या पुनघेटनेबद्दलर्षे एक विल 
आणले व ते बहुमताने मंजूर झाळे.तथापि त्याला उदार- 
पक्षांतील बऱ्याच लोकांनी बेरोध केल्यामुळ त्याने ते 
अमलांत आणलं नाही. याच इुमारास पुन्हां संपांची 
वावटळ उठली; संप मोडण्याकरता कॅनालेजसला बरेच जादा 
उपाय अमलांत आणावे लागले. त्यानंतर आक्टोंबर'च्या 
बेठकात पन्हा स्थानिक स्वराज्याच्या बाबतच बिल मांड' 
ण्यांत येऊन ते. पसार झालें. पण या बेठकानतर थोड- 


क्याच दिवसांत कॅनालेजसचा खून झाला त्याच्य़ामागून 
रोमानोनेस हा प्रधान झाला. त्यान १११) च्या डिस- 
ध्ये ज्या वेळीं 


वन आणला.सीनेटम 
आलं त्यावेळी 


नेसला राजीनामा 


धरमध्ये फ्रान्तशां तद्द घड 
स्थानिक स्वराज्यविषयक बिल मांडण्यात 
त्याला ज्ञोर!चा विरोध झाल्यामुळं रॉमानो व 

णे भाग पडले. पढे बऱ्याच वाटाघाटीनेतर दात. ला 
राषाने प्रधानकीची व अपेण केली दातोच्या कारकादात 
यूरोपमरथ्ये महायुद्धाला सुरवात झाली ह्पेनर्न या युद्धांत 

गढी तटस्थ रहावयाचे ठरविलें तथापि साधारणतः दाह्त 


| 
| : 
| 


राष्ट्रांच्या बाजरचच स्पेन होते भर्स म्हणावयास हरकत न[हो 
महायुद्ध चाळू अस्तेतो. रेल्वे, जकात, आरमारखाते इत्यादि 
खात्यांत जरूर ते फेरफःर करण्याचा इक प्रघानमंडळानं 
खातत कायदा करून आपल्याकडे घेतला. त्याबरोबरच 
बरींच लढाऊ जहाजे, विनाशिका च पाणबुड्या बांधावयाचे 
बिलहि कायदेमंडळान पास केल. तथापि स्पेनची आर्थिक 
पारिस्थिति यावेळी बिघडल्यामुळे व स्पेन सरकारला पाहिजे 
तितर्झे कजे न मिळाल्यामुळे, मात्रभडळाळा राबीनामा देण 
भाग पढे. त्यामुळे रोमानोनेस हा पुन्हां प्रधान झाला. 
त्यानें उदारपक्षामधील फूट नाहोशी करून आपले प्रधान- 
मंडळ बनविळ. तथ!पि त्याच्याविठद्ध जमेनांनां अनुकूळ 
पक्ष आपली चळवळ करीत होता. त्यांतच पुन्हां संप सुरू 
झाले. त्यामुळें व इतरहि बऱ्याच भातगडी अंतर्गत कार- 
भारांत उपस्थित क्षाल्यानें रोमानोनेसर्न रार्जानामा दिला व 
दातो हा पुन्हां प्रधान झाला. रोभानोनेसच्या कारकांदींत 
इन्फंट्री कमेटी ऑफ डिफेन्स सैन्यावर आपली हुकमत 
चालावी. या निमित्त जी चळवळ चालविली होती ती अधिक 
छेलावं लागलो होती. या “ जुंटा ' चळवळींच्या पुढाऱ्यांना 
स्पेनच्य़ा शासनघटनेंत फेरबदल होण्याबद्दल जारीने प्रयत्त 
सुरू केळे, पण ते फततळे. तथापि पुन्हां संपाला सुरवात 
झाली, व सवे देशभर संप होऊ लागले. संपवाल्यांचा उद्देश 
राजसत्ता उल्थून पाडण्याकडे दिसूं लागडा. त्यामुळे सैन्यानें 
मोठ्या निदेयपणानें हा श्षप मोडून टाकला. शेवटीं कांहा 
काळ स्पेनच्या कारभारांत बेबंदशाही माजल्यानंतर प्रिएटोनें 
संयुक्त प्रधानमडळ वनेविले. तथाापे त्याच्यानोद्दे हो जुटा 
चळवळ मोडवेना. शेवटी राजाच्या खास विह्तावरून सवे 
पक्षांतील क्यो मिळून मंत्रिमंडळ बनविण्यांत आलं. तरी 
हे लवकरच मोडले. त्यानंतर प्रोएटो, रामानोनेस यांर्नी 
अनुक्रमे प्रधानकी स्त्रीकारळी पण त्यांनांदवि लवकरच राजी- 
नामा देंगे भाग पडले. शेवटी पुन्हां दातोन प्रधानकोची वत्ल 
घेतली व कॉझवॅटिव्ह पक्षाची एको ६डवून आणून त्यांच्या 
साहाय्याने राज्यकारभार करण्याचा बेत योजला, पण ऊअग्शा 
परिस्थितींत त्याचा खून झाळा. अशा रीर्तानें स्पेनच्या 
अंतर्गत कारभारांत जरी क्रांति घडून येत होती तथापि 
महायुद्धाच्या अमदानीत स्पेतर्ने बरीच आर्थिक प्रगति केली 
व्र आपले उद्योगधंदे ऊजितावस्थेळा आणले. स्पॅनिश 
वा डूम य.-ास्पॅनिश वाढूमयाच कॅश्टि&अन त केटलंन 
असे दोन विभाग आहेत. दि मिस्टरी ऑफ दि मॅनिअन 
िंग्ज हा ग्रेथ बाराव्या शतकांत केस्टिलिअन भाषेत लिहि- 
लेला सर्वात जुना आहे. एपिफनी सशाच्या वेळां टोलेडोच्या 
चक्षेप्रध्ये करून दाखविण्यासाठी ह॑ उमासनात्मक नाटक 
लिहिले गेले. रोड्र्ज डायझ डी विव्ह्र किंवा सिड या शा 
वरुषांचे वर्णन कॅस्टिलिअन भाषेत दोन कावितांमध्ये केलेलं 
आहे. 'कँटर' किंवा 'पोएमा डेट सिड या काव्यांत, याच्च्य| 
पणाचे वणेन, व्हेलेनशियाचा पाडाव, राबाशी झालेला 


स्पेन 


संम्रेट व त्याच्या मुलींचा लझें वगेरे गोषी सांगितलेल्या 
आहेत. सिंड हा राजनिष्ठ असून, राजापासून दूर जावें लाग- 
ल्यामुळें त्यास वाईट वाटलें असं या काव्यांत दक्षेविळ 
आहे, परंतु ' निका रिमाडा डेळ सिड ? या काव्यांत सिड 
हा बंडखोर व हृक्षे डोता, असं तांगितलं आहे. रेसमोन 
मर्नीडीझ पिडल याने १८९६ त “* दि कोंनीका जनरल 
या काव्यावरून, “दी इन्फन्टेस डो लारा? ह काव्य लिहिल 
आहि. कॅस्टिलिअन भाषेत वोररसप्रथात काव्य बरेंच लिहिले 
गेल असावें अस वाटते. पारमार्थिक व नौतठिपर काव्य 
तेराव्या शतकांत प्रचारांत झार; गॉझल्त डी बसेओ 
(११८०-१२४६ ) यानें स्पेनमधोल कित्येक सांधेची 
चारेत्र व कांही भक्तिरतात्मक काव्य लिहिला आहेत. याचे 
काव्य फक्त वावनौय आहे, गाण्याल!यक नाहो. लॅटिन व 
फ्रेंच ग्रंथांच्या आघारात्ररून, अलेक्झांडर दि ग्रेट व अपो- 
लॉोनेप्रस आफ टायर यांवर दोन मोठी कार्व्ये झालो झाहेत 
अलक्झांडर दि प्रेट यावर लिहिलेले काढ्य़ आतां येण्यातारखे 
आह.'ए ल!इफ आफ सट मेरी दि इजिपशिअन?,"अँन अंडो- 
रेशन ऑफ दि श्री किंग्स', ' ए डिवेट ब्रिट्वांन सोल अड- 
बडा हा पुस्तक तरा!व्या शतकांत लिहली गेली, 'ला रेझोन 
फॉटा ढी आ१२' हृ लवात जुर्ने रसात्मक काव्य डेल्टिलिंअन 
भाषेंत लिहिले गेळ. चोदान्या दातकांत स्पेनमध्ये अनेक 
स्वबु'द्वेप्रारेत कवा होऊन गेले. जुअन रुदझ याने स्रिया व 
श्रम या विषयावर कावेता. केल्या आहेत. याने ' 18 
रिमंडो ढो पॅलॉलिओ' या काव्यांत धर्माधिकारी व 
सामान्य लोक यांच्या दुगुणांवर बरींच कडक टीका केली 
आहे. रोमान्स म्हणज लहान वौररसप्रधान कविता असे 
स्पेनमध्ये अलीकडे समजण्यांत येत. पघराव्या शतकाच्या 
'अखर[स व साळाब्य़ा शतकाच्या आरंभी, ज्या अद्भत गोष्टी 
पूवीपासून ताडी सांगण्यांत येत होत्या त्या लहून 
काढण्यात आल्पा वे नंतर त्या छापल्या गेष्या. दहाव्या 
अल्काझा राजाच्या आश्रयाखाली, “ लास सौटे-पार्दडास 

या नांवाचा कायद्याचा ग्रंथ व कित्येक शाद्लीय विषयां- 
वर य्रथ प्रसिद्ध झाले. याच्य! देखरेखीखालां तयार झालेल्या 
'क्रानिका जनरल? या ग्रेथाचे दोन विभाग आहेत; पाहिल्या 
भागात जगाच्या उत्पत्तांपासून ख्रिस्ती शकाच्या आरं- 
भापर्यंतचा सठसामान्य इतिहास आहे व दुसऱ्या भागांत 
अल्फाझांचा बाप कॉ्डनड ( तिसरा ) याच्या मत्यूपर्य- 
तच (१२५२ ) फक्त राष्ट्राय इतहात आहे. चादाव्या शत- 
कांत ' क्रानेफा ननरल डी एष्पाणा ऑड कॉस्टिला? या 
नांवाच्या पुस्तकांत सन ९१-३० पासन १३१२ पर्यंतचा 
इहतहास «हे. पहिला पेडो, दुसरा हदेनरी, पहिला जोन व 
तिसरा हनर यांच्या कारक्रांदांचा &ातिहा!स पेरो ठाफ्झ़ डि 
सयाला यान व दुसऱ्य! जञनचा इतिद्रास ऑल्व्हर गार- 
शि इ सन्ता मारआ यानं लिहला आहे. रानांच्या वरि- 
भांशिवाय, कांही महत्त्वाच्या मोठ्या लाकांचींहि चरित्र 


महाराज ज्ञानकोश. (सख) ४६४ 


> 
, केलेल 


। माहिती 


स्पेन 


3 


लाहिलेळॉं आहेत; पेडो निनो, ब्युएलनाचा काऊंट याचे 
चरित्र पंधराव्या शतकांत लिहिळे गेले. राय गुझालेभ डी 
क्षव्हजो यान अल्व्हारो डी ळुना याये चरित्र एक, 
प्रवासवृत्त, व तिसऱ्या हेतरीरने १४०३ त तैमरकडे पाठवि- 
लेल्या शिष्टमेडळाचो हकीकत लिहिलेली आहे. तेराव्या 
दातकाच्या हूर्तायाथात अनेक सपदेशपर नितिक गोष्टी 
लिहल्या गेल्या. चोदाव्या झातकांत, दहाव्या अल्फा- 
न्झाचा पुतण्या ज्वान मॅन्युअल यानें अनेक महत्त्वाचे गद्या” 


त्मक ग्रथ लिहल. * एल काडे लक्कोनार हा त्याचा 
अथ प्रातद्ध आहे. त्याने कांही. उपदेशपर म्रेथद्दि 
लिहिले. चौदाव्या शातकापर्यंत पुराणक!लाची नीटशी 
माहिता नव्हती; प(तु चौदाव्या शतकांत अनेक जुन्या 


ज्ञान प्राप्त झाळे; प्राचीन काळास्षबंधी जिज्ञासा 
होऊन अनेक प्राचीन ग्रंथांची भाषांतर झाली.फ्रान्स 
मवाल राउंड टेषलासंबच्या मुख्य मुख्य अद्भत गोष्टा'च 
स्पनन व पालुगाळ देशांत चोदाव्या शतकांत भाषांतर झ्वार्ट 
शाययलेतपंबंघाच्या पुस्तकांत्त स्पेनमध्ये बराच प्रतार 
झाला हाता, यावरून फ्रान्तमधीळ अद्भत गाष्टी स्पॅन्शि 
लाढाना माहीत होत्या हू उघड आहे. अमाडिस € 
गान्छा हृ शोयज्ञालितेतबंधाचं पुस्तक महत्त्वार्चे आहें 
पधराव्या शतकाच्या प्रथमार्घातील काव्यांत तोंडपुर्र 
पणा व कृत्रिमपणा आढळून येतो; ढेस्टिलिअन वाळुमयावर 
इंटळीमवील व!डूमयाच्या पारेचयामुळें दृ्टांतात्मक काव्याची 
छाप पडून स्पॅनिश लोकांत नवीन अभिराचि उत्पन्न झाली 
व घुराणवस्तुत्तश!धनाबद्दल प्रयत्न होऊं लागले. जुअन 8 
सना, इनंयो लोपेझ डी म्रंडोत्ता व फ्रॅन्तिस्को इंपीरिभळ 
याना, इटलीमधील काव्यपद्धतीला अनुसरून स्पेनमर्ध्य 
काव्य लिहले, अनिगो लढापूझे ढी मेंढोझा यार्ने पथ 
राव्या शतकांतील वाड्मयामरध्ये फार महत्त्वार्चे कॉम 
आहे; त्याने स्वतः कविता केल्या, इतकच नर 
तर इतर लेखकांना यानें प्रोत्ताहून देऊन पुराणवस्तूची 
मिळबिण्याकडेहि लोकांचें मन वळविळे य़ा 
कालांत गॉमेझ, मॅनरिक व जार्ज मॅनारिक हे प्रसि्॑ 
लेखळ होऊन गेले. कांही चरित्रे, शोधे शालितेसंबंधी कांडी 
पुस्तकें यांशिवाय पेघराव्या शतकांत उत्तम गद्यात्मक शॅल 
झाले नाहात. 'कॉबोचो? (१४३८) हे मनोरंजक व चमत्कारिक 
पुस्तक अल्फान्झो मार्टिनेझ डो टोलेडो याने लिहिलें आर्डर 
यात इपानश लोकाच्या चालीराताचं वणणेन केलेल आढ बा 
श्रियांबद्दळ बराच ओपरोधिक मजकर आहे. ख्रिस्त्स, ए धु 
फनी, इस्टर वगेरे प्ोठाण्या सणांच्या वेळी चर्चमर्ध्ये न!2 

करण्यांत येत असत. प्रथमत: या नाटकांत फक्त उपासनी 
पद्धतीवर टोका असे; परतु पुढे त्यामर्ध्य थट्टप्स्करीचा सू 

बेश होऊन, धमोाधिकारी अशा नाटकांचा द्वेअ करू जोर 

दहाव्या अल्फान््ञोने अस| कायदा केला का, फक्त ज्ञा 

स्टच्या चरित्नांतीळ गोष्टींचा नाटकांत समावेश केला जावी 


वस्तर्चे 
० 
र 


' स्पेन 


महाराष्ट्रीय शानकोश्या. (स ) ४६९५ 


स्पेन 


आम किड >>> >> क्र नळ 
टल --“_---ननममममा्म्मममम>>>>-- 


कोपेल्‌ स्तिस्ती हा सण स्पेनमर्ध्ये फार लोकप्रिय होता. या 
सणामर्थ्ये नाटक करण्यांत येत असे; त्याचा उद्देश प्रसुभोजना 
संबंधाचा २ह॒स्यवाद लोकांस समजाऊन देणं हा हाता 


सतराव्या रातक्रांत हॉ नाटके चचमर्ध्ये न होतां सावेजानक । 


पटांगणांत होऊं लागला; व नेतर नाटकाचे धासिक स्वरूप 
जाऊन प्रत्यक्ष नहमी घडणाऱ्या गोष्टींचा ससावश नाट- 
कांम्ध्य होऊं लागला. मेषपालविषयक ( पॅस्टोरळ ) नाटक 
या नवीन ठिकाणी (ताबेजनिक पटांगणांत) पैधराच्या शत- 
काच्या अखेरांप होऊ लागलो. ' ला सेलात्टिना या काद 
बरींच्या योगाने स्पॅनिश लोकांनां संवादाची कला अवगत 
झालो व समाजांतील सव दजाचे लोक एकमेकांशी मोकळया 
मनार्ने बोळे लागले. लोप डी रुएडा यान इंटलांच्या घता- 
वर आनंदपय़रैवसायी नाटके, व लढह्वान लहान चटक 
असे प्रत्नरेद ठिहिळे जुअन डो ला क्यूव्ह्ा यानं सिड, 
बनीर्डो डेल, कार्गिओ वगेरे लोकांनी कल्या शार कृत 
समावेश नाटकांभष्य़े केला. जरासना 1; 
डो व्हिस्एस वगेरे लोकांना शोकपयवसाया 
ण्याचा प्रयत्न केला. नाटक गद्यात्मक असावी किंवा पद्या- 
त्मक .असावी, नाटकाचे ळिती अंक असाद, वगैरेबद्दल 
मतभेद होता. प्रथमतः पांच अंकी नाटके; सोळान्या शत 
काच्या अखेरांस चार अंकी व रोवटी तीन अंकी नाटक 
प्रचारांत आलो. सोळाव्या व सतराच्या शत कां 
तोल,स्वे निशवाड़्मयाचासुवणकाढ ---१५५*« पासू 
१६५०.या काळाळा' स्पेनच्या वाडूमयाचा सुवणेकाड अध 


म्हणतात. कॅथोलिक पैथाच्या राजांच्या पूर्वा फक्त कारूट- 
फ्रान्स व इटली या देशां- 


लिभन वाडूमय प्रचारांत होत; - 
मघोल वाडूमयार्चे वळण केस्टिलिअन वाडूमयातत लागलेले 
होत; परंतु अंरेगॉन व कॅस्टाईल हॉ राज्य एकत्र झाल्यावर 
बःस्पेनच्या तोजास याददादी पंद॑ पास झिण्यावर  स्ात्स 
वाडूमयाचें एकोकर'प झाले. चाथ्या फिलिपच्या म्ृत्यूनतर 
(-३६६५ ) लढाया व राजकीय अव्यवक्ध्या यामुळ स्पानेश 
वाडूमयाचा प्हाघ्त होऊन पूर्वीप्रमाण स्पेनमध्ये फ़ान्सच 
वचेस्व होईल असा रंग दिसु लागला इटलीमधील काव्या- 
मुळे रसात्मक काव्य करण्याची स्फात झाला भत म्हण- 
तात. जुअन बॉस्कान, गॅलीळत डी ला हंगा वभर कर्वांनी 
स्पॅनिश काव्यांत बरीच भर टाकली. लोप डी वहया यात इटली- 


नाटक लाहू 


मधोळ काव्याच्या घतींवर कविता ढेल्या. सतराव्या शत 
कांत रतात्मक काव्यावी बरीच प्रगति झाली, गांगारा यान 
हा कावि 


केस्टि&ेअन काव्यांत पाल्ह्याळिक पद्धत पुरू केला 
फार नामांकित होता. क्रेव्हेडो याने लिहिलेले गय पदयात्रा 
चांगळे आहे; तथापि औषरोधिक काव्यांत यांची कुशलता 
विशष दिसन येते. यावेळी स्पेनमधील वार 
बरेंच प्रसिद्ध होते; परंत हास्यरसप्रधान काव्य लिहिण्यात 
स्पॅनिश लोकांनी बरंच यश संपादन केलें होत. कार्दैबर्‍्या 
व नाटके ळिहिण्यांत स्पॉनिश लोकांचं बुद्धिवभव खुन 


यांचा । 


बम्यंडेक्क क्रिस्टोंबळ । टल आहे. खरं धेप्र व खरी निष्ठा यांचा निषेध «रण्याचा 


रसप्रधान काव्याहि । 


*. त न्‌ अ 
लस डा प्रानाडा 


आलें. मेषपालविषयक अद्भूत गोष्टी इटलीपासून स्पेनने 
घेतल्या. मेटेओ अलेमान यानें चोरांबद्दल कादंबऱ्या लिहिल्या 
आहेत. हळ हळू चोरांसंबंधाच्या गोष्टी ब इटलीच्या पद्ध - 
तीवर लिहलेल्या कारदुबऱ्या यांचे सिश्लण होऊन नवीन प्रका- 
रच्या कादंबऱ्या प्रचारांत आल्या. यांत कांहीं साहसाच्या 
गोष्टी असन, चालीरातींचीह दणेन केलेलें असे. अद्य प्रका- 
रेच्या कार्दैबऱ्या व्हिलेटे माटिंनेझ एस्पिनेल, आलोसा जेरो- 
निमा डी सालात बार्बाडिळो वगेरे लेखकांनी सतराव्या शत> 
कांत लिहिल्या. जिंनस पेरेक्ष डी हिटा यानें 'ग्वेरास सिविह- 
या नांवाची ऐतिहासिक अद्भुत गोष्ट 
लिहली. यांत ग्रानढा राज्याच्या उतरत्या कलेचा इतिहास 
असन दसऱ्या फिलिपच्या वेळी आल्पुजारासच्या मर 
लोकांनीं केलेल्या बंडार्चाहृ हकोकत आहे. सव्ह्याटेस यान 
डॉन क्विझोट) या नांवाची सामाजिक अदभुत गोष्ट लादली 
हरात सोळाव्या व सतराव्या! शतकांतील स्पेनचे चित्र रखा- 


सर्व्हीटेसत याचा हेतु नाही. शोयेशालितेचा  अतिरिक झाला 
अक्वतां काय परिणाभ होतो इं दाखविण्याचा त्याचा उद्देश 
आहे. सतराव्या शतकांत स्पॉनिश लोकांचे नाटकांकडे बरंच 
लक्ष वेधले. अशिक्षित लोकांनां नाटके आवडूं लागली. बाय- 
बळ, धर्मेवीरांच्या कथा, जुन्या दंतळ्था, नित्य घडून 
येणार्‍या गोष्टी, दद्दयुड॑, खून, मारामाऱ्या वगेरे सवे गोष्टींचा 
नाटकांत समावेश होऊं लागला. या वेळच्या नाठ्यविषयक 
वाडूययाचे दोन विभाग आहतः ऐहिक व पारमार्थेक. टिसो 
डी मोलींना यार्ने कांही एतिहासिक नाटके व आयंद्पये- 
वसायी नाटकें लिहिली आहेत. त्यःची कविताहि फार प्रत्तिद्ध 
आहे. जान रुइक्ष डा अलाकान याच नाय्यावषयक काव्य 
प्रसिद्ध आहे पेड्डो केल्डन डो ला बाका हा मोठा नारक- 
कार होऊन गेला; इतर देशाताह याचा फार वाहवा झाली. 
ल! व्हिडा एस्‌ छुएलो य़ा! नांवाचें याचें तत्त्वज्ञानादिषयक नाटक 
फार उच्च प्रतीचे आहे. अनेक ग्रंथकारांनी केह्डूनची पद्धत 
उचलली.विद्येचे पुनरुज्जीवन झाले त्यावेळी एक नवोन लेखन« 
पद्धति प्रचारांत आलो. वष्तृंबद्दल किंवा व्यक्तोबद्दद आपल 
मत न देतां व एकमेकांचा संबघ न दरशेवितां एकामागून 


। एक गाष्ट लिहण्याचा पद्धत वेडगळपण(चा आहू, अस समस्त - 
। बषण्यांत येऊं लागल, जुआन डा माराभषाना यान लाहलल्या 


इतिहासांत फक्त घडून आलेल्या गोष्टांची नोद आहे अस 
नाही; त्याच्या पुस्तकांत एक प्रकारची कुशलता दिसून 
“हिस्टरी डा एस्पंना हृ पुस्तक जास्नथ याने १५९२ त लरिन- 
मध्ये लिहलं; परतु नतर त्याच काल्टालअन भाषत संदर 
भाषांतर झाले. या पुस्तकाची एकंदर मांडणी उत्तम असन 
या पुस्तकाशी तुलना करतां थेण्यासारखे स्पेनमध्ये दुसरे 
पुस्तक नाही. डीगा हुटोडा डी मडाक्षा, फ्रॉसिस्को न 
मोकांडा, फ्रॅसिस्को मेन्युएल डी मेलो बेगेरे इतिहास 
रांनी छंटिन भरथकारांच्या श्फूत!न इहतहास लिहले 


मरह्वाराषट्राय हानकोश. (स) ४६६ 


स्पॅन 


हन. 2००८न्ट्स-------------पटा म ामाचचकायचाक कय 


पत्रलेख न.-स्पॅनिंदा वःड्रमयांत पश्चललेखक «रेच होऊन गेळे 
वास्तवीक,पत्रलेखकांचा च इतिहासकारांचा निकट तंबघ आंद. 
सावेजानिक पत्रे लिहिणे हे इतिहास लिहिण्यासारखंच आहे. 
फनोडो डी पुल्गुर याने आपल्या वेळेच्या हकीकतीबद्दल 
अनेक पत्ने लिहिला आहेत. अँटोनिओ डी ग्वेव्हेरे यानें 
सोळाव्या शतकांत “एपिस्टोलस फॅमिलीआरेस' या सद्रा- 
खाली आपल्या समकालीन लोकांशी पत्रग्मवहार केलेला 
आहे. त्यावरून पांचव्या चालेसच्या वेळेची स्थिति कशी 
कार्य होती ह॑ कळत. अटोनिओ प्रेक्ष याचें व दुसऱ्या 
फिलिफ र!ःजार्चे वेमनस्य आल्यामुळे अटोनिओ परेश 
याने स्पेनच्या दरबारची सवे गुप्त कारस्थान 
पत्रद्वारा आपल्या मित्रांस व फ्रान्स व इंग्लंडच्या राजास 
कळविळीां. हा पत्रे अस्तल प्रतीचा आहेत. सोळाव्या च सत- 
राव्या शत्तकांमध्य स्पॉनिश भाषत तत्त्वज्ञानावर फारसे ग्रंथ 
झाले नाहींत. त्या वेळच्या त्वानिश तत्त्वज्ञान्यांनी लटिनमध्यें 
ग्रंथ लिहिले.र हृत्य वा द.-ठुई डी प्रॅनाडा,ठ्द पॉले डी लेओ(न 
वगेरे रद्दस्यबाद्यांनीं वे ळोकांत आपला रहृस्यवाद कळावा 
म्हणन आपले ग्रंथ स्वीनशभारधेत लिहिले. त्यांच्या म्रेथांचा 
इतर देशांताह प्रलार होऊन फ्रान्समधील रहस्यवादावर 
त्यांचा बराच परिणाम झ!ला. स्पॅनिश रद्दस्यवादी आपल्या 
विचारश'क्तीबद्दलच प्राशिद्ध आहेत अस नाह, तर त्यांची 
छेखनपद्ध्‌त1(हे उत्तम असून,त्यांच्यापेका कांही उत्कृ काव्ये 
केलां आहेत. नीत्युप दे श क.-ऱसोळाव्या ब सतराव्य़ा 
शतकांत अनेक नोत्युपदेशक होऊन गेले. राज्यपद्धाते, 
राजपुत्रांचें रिक्षण, प्रजाननांची कतेव्ये, वगेरे विषयांवर ग्रंथ 
लिहिले गेल, उपदेशपर व!डूमय लिहिण्यांत, पेडो, फर्नोडेझ 
ढी नेंव्ह्रेट वगेरे अंथकारांनी आपले बरेच कोशल्प़र दाखविळ 
झह. केंब्हेडो हा थोठा आपरोधिक लेखक होऊन 
गेल. त्या वेळच्या एकंदर समाजाची व्यंग त्याने आपल्या 
म्रथांत स्पष्टपण उघडकीस आणिली झाहेत. प्रेसिड याच्या 
लेखांत थोडक्यांत नेतिक उपदेश केलला आहे. याच्या 
नीतिमत्तेबद्दह याची सवंत्र ख्यात आहे. अठरावे 
झह त क.-र्‍सतराव्या शतकाच्या अखेरास, स्वानिश 
विचारत्तरणी व॒एक्दर राष्ट्राचा उत्साह नाहींसा झाला. 
बोरबन घराण्याचा उदय व राजकोय व वाढूमयाच्या बाब- 
तांत फ्रेंच लोकांचे वचेर्व यांमुळे एवनिश लेखकांचे कांही 
चालेनासे ज्ञाल, रतात्मक काव्याचाहे फार निकृष्टावस्था 
झाली. लवकरच या विद्यापीठा एक शब्दकोश लिहिण्यास 


सुरवात केली. इटली व फ्रान्स येथील वाडूमयांत पारंगत 
असलेला इभेलिओ डी लळलझान यार्ने आपल्या ' पोईटिका 


नांदान्य| प्रेथांत या नवीन विद्यापीठाचे नियम व फ़रान्समध्ये 
संवेमान्य असलेली तीन प्रकारची ऐक्य (युनिटीज) आपल्या 
देशबांधवांत लमजञावून दिलीं, बेनिटो फेज याने * टीट्रो 
क्रिटिझ्को) व 'काटेस एरूडिटशा क्‍्यूरिओसस हे ग्रंथ लिहून, 
दुसऱ्या देशांतीळ सुह््य शाद्लीय शोधांची म्राहिती आपल्या 


वव ववज... -ज-प:(-:::>>::--.. ,ज..दददबबबबबबबडडडडडडढढबबबडदडडरहहब__>_____--->>_,>:>>>>>>>>>>>>>>>::>>>>>:>>>>ज- 


>. 


देशवांधवांस करून दिली, व त्यांचा घर्मेभोळेपणा नाहासा 
केला. म्रेगोरिओ भयोन्सी वायू तिस्कार ( १६९९-१७८) ) 
याने प्राचीन उत्तम भैथ व राष्ट्रेतिहास्त व वाड्मय यांचा नीट 
अभ्यास करून जुन्या स्वनिश लेखकांच्या माहिति एक 
पुस्तक प्रसिद्ध केळे. गेल्या शतकांतील भावात्मक काव्याच्या 
मानार्य, अठराव्या शतकांतील भावात्मक काव्य नीरस होत; 
परंतु भेनींडेझ व्हाल्डेस, डौगो गोझालेझ वगेरे क्वांची 
भाषापद्धाते फार उत्तम होती. लोड़ो फनीडेझ डी भॉरिटिन 
च क्विंटाना यांनी बोधपर काव्य लिहोळ. या शतकांत नाटक 
अगदांच थाडां |लाहूला गेला, फ्रान्समधाल शोकपययेवसायी 
व आनंदप्य॑वत्तायी नाटक श््पनसध्य खुरू करण्याचा श्र्यत्न 
झाळा; परंतु तिकडे लोकांचे लक्ष लागलें बाहा. रेमांन डी 
ला कझ या मथकाराने चौथ्या चाळेसच्या वेळेच्या स्पेन 
मधोल सामाजिक स्थितींचं उत्तम वणेन केल आहे. एका णि 
सावेंश त क.--दि वार ऑफ इंडिपडन्सचा (१८०८ 
१४) स्वानिश व!ड्मयावर कांहीएक परिणाम झाला नारद" 
क्षद्धत वाड्मयाचा जेव्हा स्पेनसध्ये शिरकाव झाला, तेव्हा 
स्पेनमधील कवांनी .,. कवार्चच अनुकरण केलें. डधूरक 
ऑफ रायव्हस ६1 मोठा कवि होऊन गेला.एत्प्रासेड याग 
रतात्मक काव्य लिहटे. यावेळी फरान्समधोल प्रचलित अर 
लेल्या शोब,पर्यवस्तायी नाटकांप्रमार्णे स्पॅनमध्यें नाटकें ठिर्ड 
ण्यांत आला. त्रेटोंडे ला हेरेरॉंस यार्ने अनेक भानद 
वत्तायी नाटकं लिहिली. त्याने हा तवे नाटक संतरा 
शत्तकांतील सप्रदायापमाणं लिहिला. मारिआना भात व 
लारा याने लिहलेले गद्यात्मक लेख उत्तम आहेत.यानें लिर्ट 
लेला राजकीय गोष्टीसंबधारचा पत्रे फार महत्त्वाची आहेत." 
नेरो रोमेनॉसःव 'एस्टांबेनेक्ष काल्डेरान? हे विनोदीलेखक ही 
आल्ब्दा लिस्ट! व अँगुस्टिन ढयुरॅन हे वाडूमयटीकांका 
होऊन गेले, नर्वान पिढी्तांळ लाकांनां असं वू लागल 
फ्रान्सर्चे अनुकरण न करतां स्पेनचे स्वतंत्र वाळूमय असाव 
ना ट के.--ओरेलीआनो फर्नडेझ, ग्वेरा वाय ओर्बे (१८ ग ड 
१८९४) व फरैशिस्को सांचेझ डी केस्टो यांनीं लोप डी 
याची नाटकांची पद्धत पुन्हां सुरू व रण्याचा प्रयश्न 
अंडेलॉडो ळोपेझ डी अयलाः व टामायो वायू बॉस 
लिहिलेल्या नाटकांत प्राची, व अवोचीन चोली (.) 
मिःत्रण आहे. णास एवेगारे यानें आपल्या न)टकांत पी 
जिक प्रश्न सोडविण्याचा प्रयस्न केला आहे. सेरा]रफिन लॉन 
रेझ क्लिटेरो व त्याचा भाऊ जोआक्विन हे दृ्ठींचे € त 
नाटककार फार होतकरू आहेत; या दोघानी मिळून 
ऑपिटो डेरेको ! ब' आबानिकील वाय॒ पैडेरेटेस, दी हृ 
लिहळा आहेत. यांत विनोदी भाग बराच 
का व्य.--नृनेक्ष डी आक्रे हा एकोणीसाव्या क्क 
एक प्ोठा कवि होऊन गेला. 'प्रिटांस हल ु-. 
हृ त्याने लिहेलेळ काव्य उत्तम आहे. हा सुत्सद्दी € 
एमिछिओ पपेरेझ फेरारी व लोसे व्हेलाडे होर्द 


य ना 


" "७ 9 


स्पेन 


कदी होते न्युएल डेल पलासर्भा ( १८ 
य! ठेवीच्या अंगी वुद्धितेभव व काहपलिक शाक्त होती 
परतु यांची कविता अगदी थोडी आहे. नाल लार आ 
गेत्रा अल वाय गॅडेन यार्ठे लिहिलेले 'एळ आमा हु काव्य फार 
लिद्व आहे. एका विशिष्ट प्रकारची कविता स्पातशा भाषत 
करणें फार सोप झा आहे, याळ स्पेनमर्ध्ये अगाणेत कवा 
होऊन शेले. का ल्प निक गो टी.-१८५० पासुन स्पॉनिश 
कादंबऱ्यांचे पुनहज्ञोवच होत. आहि. फेनान केबलेलरत 
हेर्ने वाड्मयांच्या इतिहासांत बरेंच नांव मिळविल आहे 
जोते मरज डी पेरिड हृ! स्पेतमधील वस्तुवादात्मक कल्पना 
सष्टच्या हांच्या पंथाचा संस्थापक होय. त्यांला गरीब 
लोवांबद्दळ कळ वाटते, व साट [द्याची किंमत पूणपणे 
ओळखतां येते. खेडेगांवांताल लाक खलाशी, कोष्श वेगर 
लोकाचे त्यार्ने वर्णन केलें आहे. नहा आयुष्यांत मॅडूत 
येगाऱ्या गोटींचाडरे त्यान वणन कल आहे जुआ(न व्हार्लरा 
हा पेरेडाचा प्रतिस्पर्धी आहे. “एपित्ताड आस नंसिओनछेत 
या नांवाच्या रथांत वेनिटो पीरझ गाल्ंडास यान ऐ[तेहासिक 
कादंबरीला नवीन वळण लावेल स्पेनमधील, स्वभाववादाचा 
पंथ आमीोडो पाल्ाशिओी व्हाल्डतत यान ढिला. एमा 
पार्हो वझञान ही एक मोटो कादवराकार होती. लीनोपाल्डा 
आलाप्त (१८५१-१९ १) हहद एक कार्दैबराकार बा; 
परंत तो कडक टाकाकार म्हणून आधक प्रसिद्ध आहे. ढा 
राजटा? या त्याच्या कार्दबरांमर्ध्ये रहस्यवाद पम नोविकार 
यांच! संवघं दाखविला आह व्हिन्पेट ब्लास्को इबानश | 
अगदा अलीकडचा कारदवर्राकार फार प्रासद्ध आहे. रॅभोन डेल 

ले इनक्लान,जे. मार्गे रश पिओ बारोजा च अंगार ओ। 
माझिनेझ सोरा हे अलीकडचे ग्रंथकार वरच प्र'लैड आहेत. 
इतिहासवटीका.-इतिदात (९ रिण्यापेक्षां इतिहासाचा 
साधने गोळा करण्याकडे स्पॅनिश लोकांची आक प्रवाते आहे 
भँंयोनिओ काोव्हास डेल 'ॅस्टला हा राजकारणांते निमत्त 
होऊन गेल्यापुळ, वाड प्रयाचा ताटा झाला 
कासा डौ आष्ट्रिया एन्‌ एस्पान! २! ९ न्च्या य पुष्कळ 
माहिती आहे.परंतु ती फार घ६१ लिहिला गेल्यामुळे भापा- 
पद्धाते च'ंगलीशी नाही. फर।नतस् ४ [डन[स (१८१६-५८) 
यानं वदृस्टोरयाडी ला प्र्नार्यडाड २रिटोरिग्रळ एन्‌ एस्ताना 
हा मंथ ठिंडन सोन देख ची मोठी कमागेरा ५ढा शडत्रर्ड 
पोरझ पोल याग 'हिस्टरोरेया डी लास इन्‌ स्टिट्युशनेस 
छ एस्याना गोडा? हा ग्रंथ ।ढळि हला जोक्किने कोस्टा याल 
िहूलेल रस्ट्डिओस इबारक!स ब कोलार्कटव्हिस्मा अपु” 
1रओ एनू एस्पाना? हे दोन ग्रंथ फार प्रासेद्ध आहत 
उत्तम !]कारची माहिती असून त्या ग्रथांबह्न ग्रेथकाराची 
विद्वत्ता दिसून येते. फ्रान्सिस्को कोरा वाय झेडन, सतरस 

१ डझ ढडरो वगेरे लोकांचे ग्रेथ स्पंनचा इतिहास लि'हि 
ण्याच्या कामा फार उपयुक्त आहत एमिलिओ कोटरेलां वाय 
शडमेत नारछगरृह्ांचा इतिहास लिहला आहे. भाडाल्फ 

६० 


एन्सायो सोत्रेळा 


महाराष्ट्रीय शानकोश. ( स ) ४६९७ 


३२-१९०७) ! 


स्पेन 


क्ष, 


बोनिल्ला वायू सान मार्टिन यार्ने लिहलेले 'जुआन 


र 


। व्हिव्हेस? यार्चे चरित्र प्रसिद्ध आह. या चरित्रांत स्पॅनिश 


त्यांत ' 


लोझांच्या वाडूमयाचा इतिहास उत्तम प्रकारे दिलेला आहे. 
कॅटलेंन वाडमय, प्ध्यकालीन काव्यः-र्‍देंटलंन 
भाषा ही दक्षिर्गेकडीळ गेलो रोमन भापेची एक शाखा 
आहे. तथापि कॅटळन वाडमय हो प्रोव्हेन्त वाड्मयाचा 
पुरवणी आहे. तेराव्या शतकापर्यंत कॅटळेंन प्रांतांत प्रोव्हेन्छ 
बाडूमथाशिवाय दुतरर कोणतेहि वाडूमय़ नव्ह्त; व स्पेनच्या 
ईशान्प्रेकडील भागांतील कवी हे फ्रान्समधील अकराव्या 
शतकापासन तेराव्य़ा शतकापयंत झाल्ल्या करवांचीच भाषा 
वापरीत असत. बाराव्या व तेराव्या शतकांतील रंघान 
व्हिड!ल हा व्याकरणकार असत कवि होता. त्याचा ' रसॉस 
डी ट्रॉबर ) ह्वा ग्रंथ प्राव्हेसल भार्षेत लिहिलेल्या कंटलन 
क.व्याला आधारभत झाला होता. रॅमोन व्हिडाल व इतर 
व्याकरणकारांचें वजन टिकाऊ होतं. सुंटानेर याच्या गद्या> 
त्मक लेखांची भापा, त्य़ावेळो बोलण्यांत येणाऱ्या भाषे- 
सात्खीच आहे; परंतु त्याच्या काव्याची पद्धति फ़ान्स 
देशांताल अकराव्या शतकापासून तेराव्या शतकापर्यंत 
झालिल्या कवींच्या पद्धतीप्रमार्णच आहे. साडिनेञा व 
कसिंका हे देश जिंबल्य़ावर सुटानेर यानें डिहेलल! “मा 
चौदाव्या शतकांतील केंटलंन कवीच्या काव्या प्रमार्णःव 
मिश्र भाषेत लिहिलला आहे. पैंधरावें शत क.-< 
पैथरावें शतक हें कॅटलेंन काव्याचे सुवणेयुग होय. 
पहिला जौन मार्टिन, ब फ्डिनंड या अेरेगानच्या 
राजांच्या आश्रयाखाली, बार्सिलोबा येथे एक घर्भसभा 
स्थापन झाली; यावेळेपासून प्रॉव्हसल काव्यपद्धती- 
पासून, कॅंटलन काव्याची पद्धति भिन्न निन्न होऊ लागली, 
गध्याची भाषा व नेहमा बोलण्यांत येणारी आषा यांचा उप- 
योग पद्यांत होऊ लागला. ओंझिआस माचे यानें लिहिलळ 
€दटस डी आमोर अँड कॅटत डी मोटे? हें काव्य कॅट्लन 
भाषेतील सव काव्यांपेक्षां उत्तम आह. पंरंतु कांही कांही 
ठिकाणी त्याची कविता फार दुवांध झाली आहे. जोमे रोइग 
याग लिहलेल्या 'टिग्रे डी लेस डोनेस 'या काढ्य़ांत स्रियांवर 
कडक टोका केलेली असून, कवीनें आपला स्वतःचा इतिहास 
दिलेला आहे. जरी या काव्यांत कवीचा उल्लेख आहे तरी 
हे काव्य काल्यनिक आहे. अर्तच म्हणतां २इछ. यानंतर 
कॅटलेंन काव्याचा ऱ्हास होत चालला. यांत कर्वींचा दोष 
नसन, केवळ परिस्थितीमुळे त्या काव्याला उतरती कळा 
लागली. अरेगान व कस्टाइल याच एक्य होऊन, सवे शपेन- 
मध्य कॅस्टिलिभन लोकांचं वदेस्व झाल्यामुळे, कंटळेंन वाडूम- 
यास बराच धक्का बसला. जुआद बोल्कन या नांवाच्या 
एका कॅंटळेंन मनुष्यानं काशटालिअन भाषेत एक नवीन 
। प्रकारच छाढय़ करण्यास सुरवात केल; व त्यांत कार्टालेअन 
लोकांभींडरि त्यास एका नवांन पथाचा मुख्य अत कबळ 
| केळे छो भहत्त्वाची गो आहे. बोल्कनचे थंथ १५०३ त 


स्पेन 


-स्पेन मंदाराष्ट्रीय शानकोशा. ( सख ) ४६८ 
प्रसिद्ध झाले; तेव्हांपासून केंटलेंन काव्याचा शेवट | वाड्मय होय. कॅस्टिलिअन भाषेचा स्पेनमध्ये इतका प्रसार 


झाला अर्त म्हणतां येईल. ते राब्याहतकापासून 
पंघराव्या शतकापर्यंतर्चगव्य.-तेराव्या शत- 
काच्या अखेरापर्यंत कॅटलेंन भार्षेत गद्चग्रंथ नव्हते. 
तेराव्या शतकाच्या अखेरास्त प्रथमतः कॅटेंलन भाषत 
गद्यम्रेय लिहिळे गेले; त मअगदी मूळग्रंथ होते. पाहिल्या 
जेझ्तच्या वेळेपासून देण्यांत आलेल्य! सनदा ज्या भाषत 
लिहलेल्या आहेत, त्याच भार्षेत द्दे गयग्नरंथ लिहिलल 
आहित. मध्यकालीन कॅटळंन भाषेतील दिनवृत्ते फार मदद" 
तत्वाची आह्वेत. त्यांपैकी पाहिल्य़ा जेम्सरचे, बर्नाट डेस्छाटम, 
रॅमन मन्टानेरचे व चोथ्य! पेडरोर्चे या चार दिनवृत्तांची 
'भाषा उत्तभ असून त्यांतील माहितीहि उत्तम आहे. रेमॉड 
छली याने कित्येक नेतिक व प्रवतेक ग्रेथ लिहिले. ळलीच्या 
बहुतेक ग्रंथांचे भाषांतर त्याच्या शिष्यांना लॅटिनमधध्ये केल 
“आहे. फ्रान्सेच झिमेनेझ हा ठुलींच| प्रतिस्पर्धी होता. त्यार्ने 
लिहिलेला 'क्रेस्टिआ ' हा ग्रंथ धमेज्ाज्नाचा मोठा विश्वकोश 
आहिं. 'व्हिड। डी जेसुक्रिष्ट', 'लिव्र डेल एन्जल्त व 'लिव्रिडे 
लेत डोनेस? दे क्रास्टिआचे प्रक आहेत. 'लिन्र डो लेस डोनेस 
या शरेथांत कटेलन खत्रियांच्या चालीरीतोंच व त्यावेळच्या 
ऐश्वर्याचे वर्णन केळ आहे. चौदाव्या शतकांतील ग्रेथकारां- 
पैका लली व फ्रान्सेच किमेनेझ या दोनच ग्रंथकारांच्या 
ग्रंथांचे थोडक्याच वेळांत फ्रच भाषेत भाषांतर झाल. पंघ- 
रव्या शतकांतील लेखकांपेकी बहुतेक भाषांतरकार व इति- 
हासकार होते. बेनोट मेटगे हा इटालियन वाड्मर्यांत पारंगत 
असल्यामुळें त्यार्ने म्रिसेलिडिस या ग्रंथाचे भाषांतर करून 
इटलामधील मोठमोठ्या ग्रेथकारांची ओळख आपल्या देश: 
बांधवांना करून दिली. जोइनॉट माटोरेल याने लिहि- 
“ टिरंट लो ब्लॅक ? हा ग्रंथ पंघ[व्या शतकांठील 
वाड्मयाचे स्वरूप समजण्यास उपयुक्त आहे. सोळाव्या 
शतकापातुनअठराव्याशतकापर्ये त.--राज- 
कॅःय स्वातंत्र्य़ाबरोबरच कॅटेलिअन देशाचे वाऊूमय-स्वात- 
ञ्यह्दि नष्ट झालें. कॅटंलन भाप। हदी गांवढळ भाष! आहे अस 
समलनषण्यांत येऊं लागळं व लिहिण्याकडे तिचा फारच कमी 
प्रमाणांत उपयोग होऊ लागला. फक्त बोलण्याकडे तिचा 
थोडासा उपयोग करण्यात येत असे. विठ्ठान लोकांन 
कटेलन भाषेकडे दुलेक्ष केळ पेरे सेरंफी या कवोशिवाय 
दुत्तरा चांगला कवि सोळाव्या शतकांत झाला नाही थोडे- 
बहूत गद्यात्मक ग्रंथ सोळाव्या शतकांत लिहल गेले. परंतु 
अगदी थोड्या पंडितांनी कॅटेंलन भाषेचा उपयोग केला. 
सतराव्या व अठर!व्या शतकांत तर कॅटेलळभ भाषेचा बराच 
ऱ्हास झाला, हारोनिम पुजेंडेस, व्हिन्झेंट गार्लिआ वगेरे ग्रंथ- 
कारांनी कटळलन भाषेचे पुनरुज्जीवन करण्याचा थोडाबहुत 
प्रयत्न केला, परंतु त्यांत त्यास यश आलें वाही. धर्मोपदेश 
साधूची चरित्रे ब कांही बोधप्रद गोष्टी एवढेंच कायत एको 


"सान्या शतकाच्या आरभापथत कटलन भाषेत लिहिलेळ 


झाला होता ळी, विद्वान कॅटेंलळन लळोकांनांहि अपली 
मातृभाषा चांगलीशी येत नव्हती; व त्या भार्षेत लेख 
लिहिणेहि हास्यास्पद आहे. अर्घे त्यांस वाटत अर्ल, 
कॅटेंलन भाषेस पुनरु जाव न.-ाइ.स.१८१४त 
जोस्षेक पॅन बॅलर वायू टोरेस या 'ग्रेमाटक व।य्‌ आपोलो 
जिझा डी ला उएनक्क केथडून हा ग्रंथ लिहिला ब तेव्हां" 
पासून कॅटेलन भाषेच्य़ा व्याकरणाचा व वाकूमयाचा लभ्यास 


पुन्हां सुरू झाला. पुर्ढे लवकरच केटेंलन भाषेंच पुनरुज्जीवन 


करण्याचे, अनेक पद्यात्मक ग्रंथांच्या रूपानं, बरेच प्रश्‍्त्त 
झाले. ब्यूनाव्हेंटुरा काळींस आरिबान यानें लिहिलेल ' ओंडा 
आ ला पार्दिभा? (१८३३) हे छाव्य उत्तम आहे, यांतल 
कविता घ्फूर्तिदायक आहेत. जोआक्तित रुबिको व!'झू 
झोस, अँटोनिओ डी वोफारुळ वगेरे प्रेथकारांती ७2० 
ळून भार्षेत ग्रंथ लिहून त्या भाषेध पुनरुज्जीवन कर” 
ण्याचा [यत्न केळा. हो. वळवळ इतर प्रांतांतह्रि पसर! 
व इ.स. १८५९ त उत्तम कविता करणाऱ्याला बाक्षिसे देण्या" 
साठी एक सेस्था काढण्यांत आली, परंतु कॅटेंलन भाषेचा 
अभ्युदय कायम राहील किंवा नाहां याची शकाच आई? 
कारण सर्व भाषांचे एकीकरण करण्याची सव यूराप्रतता 
अलीकडे प्रवत्ति झालेली आहे. जुनी भाषापद्धाति त दृष्टीचा 
बोलण्याचा भाषातेप्रदाय यांतील भाद नाहींसा होऊन ए€- 
दर थाषापद्धाधे निश्चित होणे दृष्ट आहे. अश्या प्रकारच्या कांह! 
सुधारणा जोअन मारागाळ, आपिळेत मेस्ट्रे, नार्थित 'तीलर 
सोंद्यआागो रासेनॉटवगेरेडं थकारांनी सापल्या ग्रंथांत करण्याचा 
प्रवत्न भेल्लेला आहे. व अशा प्रकारचे प्रयत्न सतत झाल्यास 
कॅटॅल ३ भाषेत चांगले दिवस येतील अस मानण्यास हरकत 
नाहॉ. अती बी न.-विसाव्या शतकांतील स्पॅनिश वाढूमयांत 
€ प्राचीन स्पॉनिश संस्कृतीचा अभिमात ' ह अंग प्रासु 
ह्याने दृग्गोचर होत.मिग्युएल डे उनामुनो याच्या ग्रंथांत ह! 
गोष्ट ठळक रीतीर्ने नजरेस येते. उनासुनो हा कादवरा- 
कार, नाटककार, १ उत्कृष्ट टीकाकार अश! तिन्ही दी! 
प्रशिद्ध आहे. मजुष्पाचा विश्वाशी काय संबध आहे ह दाख 
विण्याचा उनासुनांचा आपल्य सवे ग्रथांत पयतन दिसता 
त्याच्या 'अंबेल सांशेझ', 'ट्रेतत नोव्हेळात?, इ उन प्रोळोगो ती 
कावृवऱ्या, ' फेडा? हे नाटक, 'एन्‌ टोनोअल कात्टितिस्मा 
ऐसायासे? हे निबंध इत्यादि प्रमख प्रंथ आहेत याच्या 
भ्रथांत पौरस्त्य कल्पनांचे प्रतिबिंब दृष्टीस पडते. ओऔटटेंग १ 
ग्रॅंट (१८२३ ) याच्या मथांवर पाश्वात्त्य तत्त्व 
नाचा फार परिणान झालेला आढळतो. त्याचे ग्रंथ सुडपरत* 


ताक्तविक व टॉकात्मक स्तरूपाचे आहेत. ' मेरिट 
योनेस?, * डेल कुइयोटे? त 'एल एस्पेक्टाडार र 
भरंथ महत्त्वाचे आद्देत. मार्टिनेझ रुशझ उर्फ अझोरिं 1 
याचा ' रिटा, लो पुएष्लात ? हा अथ नावाजलेले 


। 
भाहे. कादेबरीवाडूमयामर्ध्ये इबानेज्ञ ह प्रमुख ३1देबररक 


ररञा 


यसत इर ४/क्वत तीनी ह्बेटं 
असून त्याच्या “ ला बरका, 2 ( सप्र इ अरेना , स 
कुओटो जिनेटेसे डल अँपो कॉलाप्तस इत्याद जगप्रसिद्ध 
कादंबऱ्या आत. पायो बंरोजा हा लाकासरय कादंबरीकार 
आहे. 'इडिलियोस व्हॅस्कॉस? हो त्याची अत्यंत प्रसिद्ध काइ 
बरी आहे. याशिवाय आयला हाहि उत्तम कादेबर्राकार 
म्हणन श्र आहे. नाटयवाडूमयांत बेनाव्हट हा 
स्थ!नीं बसलेला नाटककार होय.'लॉस इटरएसत्त क्को एडास 
(१९०७),'ला नोच डे लसबंडा ,व लो मालकुएरिडा हो 
त्याची तीन नाटके स्पॅनिश रंगभूमीवर अत्यंत लोकप्रिय 
आहत. अलवारेझ किंटेरार्‍य़ा बैधुद्रय़ांची 'ला सडे केन 
पुएष्ल डे लास सुथंस्त इत्या 
आहेत. अँटोनियो मच!डा,साल्हाडार डे मदारिय 
नेझ इंकलान व आयला हे सुप्रसिद्ध कवा! 
मरोन खआोनीस ब केप्ट यांचा इतिह्वासक्षेत्रांत प्रश्षाद्ध आह 
स्पेनमध्ये वत्तपत्रकला अत्यंत लोकप्रिय भ्रसल्यामुळ या 
क्षेत्रांत पष्कळच विद्वानांना भाग घेतलेला आढळतां त्यांतल्या 
त्यांत मेझट १ ४राक्िस्टनेया दोघांची अत्यंत प्रास्ताद्ध आई 
स्पेन्सर, ह्बेटे ( १८२०१५" र )र्‍ाहा इंप्रज तत्त्व 
चेत्ता डर्बी येथे जन्मला. त्याचा बाप शाळामास्तर हात) 
कॅग्रिज येथील शिक्षणास लागणारा मदत करण्यास त्याचा 
चुलता तयार होता, पण स्पेन्सरनच मदत घेण्याचे नाका 
रले. यामुळे स्पेन्तरच पुढील उच्च शिक्षण स्वसपादित होत 
१८३७३ते १८४६ पर्यंत € डन--बरिंगहम रेल्वमध्ये शज 
आणि)१८४८ ते१८५३ पयत 
सकाचा तो उपसंपादक 


[गा,नम- 


नियरच्या कामावर तो हाता, 
“एकॉनॉनिस्ट' (अथेश्यास्रज्ञ) या म 
होता. १८५५ मध्य “मानसक्ा्ञारची तत्त्व हं त्याचे पुस्तक 
बाहेर पडलं होतें. १८६० सारली त्यान आपल्या सिया गक 
तत्त्वज्ञान' ( तिन्थेटिक फिलॉसाफी ) य़ा ग्रंथाची योजना 
प्राह्षद्ध करून शारीरस्वास्थ्याकडेदि लक्ष न देतां त्याने त्या 
मधाचा तिसरा वः देवचा तमात. पॉज तत्त्व हा भाग 


१८९६ मध्ये प्रसिद्ध केला, १ १९०३ च्या डिसंब- 
रच्या आठव्या तारखेत तो मरण पावला. डाविन, दक्‍्तले 
स्पेन्तरला मास देत असत 


यांच्यासारखे प्रसिद्ध शास्र तटात 
याबरून इंग्रज्ञी विचाररूरणीच्या इतिहासांत स्पेन्सर 
महृत्त्व किती आहे हे उघड दात सर्जे विश्व उन्नतीच्या तत्त्वा- 
चुततार चालठे, आहे, अतां व्यापक तिद्धान्त स्पेन्तरन॑ पुढे 
मांडला. त्यात नेरी डार्विनच्या तत्त्वानस!र प्राणिशास्राचा 
रचना सुरू होती. त्याच समारात सवे शास्रीय शोधात 
अभूनपंव असं चलन मिळाल हात व॒त्या सते शाधाच 
आकलन होण्यापूर्वीच स्पेन्सरने पल्या भ्रथांतील तत्त्वांची 
उभारणी सुरू केली होती शास्रज्ञांच्या ब्टात स्पेन्सरला रसा- 
यनादि ज्ञाह्मांतील शोधांचे परिपूण ज्ञात नव्हते, व तेत्त्व 
शाच्या दृष्टीनं स्पेस्तरये लेखन १ विवेचन लकशात्रशुद्ध 
नन्हूत. यामुळे त्याच्या ग्रंथावर शात शर तत्त्वज्ञ या दांचा 
कडून टौकेा भिमार झाला. एवेच त्यांचा तियोजक तर" 


ल &_ २: 
महाराष्ट्रीय शानकोश. (स ) ४६९. 


द॒ अनेक नाटके नांवानलेला 


आहेत. पिंयोडोत . 


स्फुर 


ज्ञान' हा ग्रेथ चिरकाल मान्य होईल अस दाटत नाहो. प्राणि- 
शाळू, सानसद्यात्र, समाजज्ञाल्र. आणे न॥तशात्राचा मल- 
तत्त्वे हे चार स्पेन्सरचे प्रासेद्ध प्रथ हात. 

स्फुर ( फॉस्फरस )-"प्रधम ळाळोखांत चमकणाऱ्या 
कोणत्याहि पदाथाला स्फुर ह नांव देत असत परतु हल्ला 
स्फुर या नांवानें एक अघातुरूप मलद्रव्य दशावेल जात 
संयुक्त स्थितींत हे सष्टात पुष्कळ विखुरलेंल आहे; परंतु 
स्वतंत्र स्थिलींत ते केव्हांहि आढळत नाहा. प्राण्यांच्या व 
वनस्प्तांच्या जोवनाला त आवड्यक आहे. मूत्र, रक्त, पशा- 
जाल व हार्ड य़ांत स्फुः आढळ्ता; हाडांत खरस्फारताच 
प्रमाण शी. ५८ अस्ते; व त्यामुळेच हाडाच्या अमा ताठपणा 
असतो. स्फर तयार झरण्याचा कृत -ऱ>ज्यांतील सरस 
काहून घेतला आहे अर्शी हाड किवा गाळण्याच्या कामाला 
रिरुपयोगी झालेला कोळसा, अधवा एखाद! खनिज स्फारत 
ह्यांत पुरेस गेंघकिकाम्ल घातल्यानंतर त प्रिश्रण गाळन खट 
गधकिताचा सांका काहून टाकतात; व गाळलेलं पणा 
निविष्ट करून, त्यांत कोळसा, काक, किवा लांकडाऱ्या भुसा 


यांच मिश्रण केल्यावर, ते मिश्रण भट्टीत वाळावतात, 
मतर कध्वेपातनक्रिया केली असतां स्फुर मिळतो. 
बांजारांत स्फुर: कांड्यांच्या हपार्ने विकला जातो. 


स्फुरा चे गुणधस र्‍ाशुद्ध असतां स्फुराचा रग पांढरा 
असन, तां पारदरोखू्व प्रेणासारखा असता; परतु नहु- 
सोच्या स्फुरात रत्तस्फुराचा अंशु असल्याकारणान ता 
पिवळसर दिसता. २'* ते ३० अंद उष्णमान असता ता. 
मऊ व लवचाक असता परतु थंड केल्यास काठेण हांऊन: 
कापण्यास जड जातो. स्फुर ह विदुद्ठःहक नाह. त्याचे 
विशिष्टगुरुत्व १.८३६ आहद, परतु तापावल्यानतर त. 
कमी होत जाते. स्फुर पाण्यात बहुतेक अविद्राव्य आह; 
हवेगंधारिद, बेझीन व टरपटाइन ह्यांत तो द्रवता 
तो हवेंत ३४. अंश उष्ण- 


परंत कब! 
फुर फार ज्वालाग्राही आहे 
प्तान असतां पेट घेऊन जळू लागता; त्यावेळीं त्याची ज्यात 


पांढरा झगझगीत असतेच पच्षप्राणिदाचा धर निघतो. 
स्फुराची कांडी दबत ठेवल्यास ती फार सावकाश जळतं; व 
कळोखांत तिच्य[कडे पाहेल्यास चकचक्तीत प्रकारा दष्टास 
पडतो. स्फुराच्या धुरांत बहुतक वाटु जळतात च त्यायोगे 
स्फुरिदे बनतात-उ प यो ग.-डोक्टरा भोषधांकारेता उपया० 
गांत येणार! स्फुर खटस्फ्रारंतापासून तयार केलेला असून ता 
तेलांत द्रवतो व काळांखांत चकचकतो. कोवळ्या घाण्यांची 
हार्डे वाढण्याला स्फुराच्या योंगारन फार मदत होत कैपदाय 
कलापखजवायु, षंढता, मज्जांततेचा थकवा वभेरेवर श्फुर 
हे. अतिशय परिणामकार औष'ध आहे. इसबासारख्य़ा त्वप्ना- 
गांवरहि स्फुराचा फार उपय़ाग होतो; पधुमहृ आणि लास 
क्ापिडाभिवृद्धांवर स्फुरान गुण येतो. फुफ्फुसांच्या विकरा- 
बर उपस्फुरितांची योजना करतात; व पातळ स्फारेकाम्ल 


पोटांत उत्तजक म्हणून घेतलं जात 


श्मनॉ 


९ र 
महाराष्ट्राय शानकाश. ( स) ४७० 


ख्वाझील॑ंड 


हायााडययायाीयायाकाायाकयामायाळककाडधााधीकचयाभीआआडकळीक क 


स्मनो--हें शहर प्राचीनकाळी फार प्रसिद्ध द्दोत. या 
शहराचं नांव एका स्मरजा नांवाच्या(आमेज्ञान वीर तज्ञाच्या) 
कलांच्या नांवावरून पडल. आशियामायनरमधील ह एक मोठं 
शहर असून प्राचीन काळापासून आतांपर्यंत याचे महत्त्व 
कधीहि कमी झालेलं नाही. प्रोक वसादतीपूर्वी हें लिलेजि- 
अन शहर होते. स्रोकांपूर्दी दुतऱ्या अनेक छोळांची व विजेर 
बैकरून एऑओिक लोकांनी येथ वलाहतो केल्यानंतर कोळी. 
फोनियन श्रोक्तांच्या वचेस्वाखाला हृ तेरावे आयोनिया 
संस्थान झाले. हे शहर अगोदरच समुद्रकाठी, त्यांतल्यात्यांत 
लिडया व पाश्चात्य देश यांमध्ये चालणाऱ्या व्यापाराच्या 
मार्गावर असल्यामुळें सातव्या शतक्रामर्थ्ये त्याचे सामथ्ये व 
घेभव फार वाढले. याची प्राचीनकाळी स्पर्पा मिलेटस व 
एकफिसस या शहरांशी असे पण पुढे या शहरांचा बंदरे नष्ट 
होऊन स्मनारचे महृत्त राहेल. मेनद राजांच्या अमळाखाळी 
लोडियाचें सामथ्य़े वाढल्यावर स्मनीवर हृष्ठे तुरू झाले. 
प्रथम स्मर्नोने त्यांत दाद दिली नाही.थिआमित(ज्ल.पू.५ श॑ 
वर्षे)च्या मताप्रमाणे अभिमानाने र्मनीचा नाश झाला.'तिसरा 
अल्याटिस लोडियाचा राजा (६०९-६६८० ) यार्ने हे शहर 
अखेर जिंकिळ व प्रीक संस्कृतीचा नाश झाळा. शिकदराच्या 
सर्नांत शहराला पूर्वीच वेभव आणन द्या अर्से आले. 
ह्मनांताल शितिमेकत((स्रे.पू.२०१-२८१)याने शहरार्भावती 
भिंती बांधल्या होत्या, त्यांच्या खुणा अद्याप कायम आहेत. 
स्मनोला दोन बंदरे होती; त्यांपेका आंतल्या बाजचे लहान 
बंदर तैमूरकंगानं बहुतेक बजवून टाकल; तरी १९5या शत हा 
पयत ते साफ बुजालं नव्हते, रस्ते मोठेव फरतददोचे असन 
सरळ होते.शहराजवळच्या मेलींज नदीची ळोक पजा करीत. 
या नदोच्याकांठ| होमरचा वस्ती होती असः' समज आहे 
₹मन[च्या नाण्यावराह त्याची प्रतिमा असे. होमरून नांवाचें 
त्याचें देऊळ या नदीच्याकांठी होत. त्याची काव्य करण्याची 
क्षागा जवळच नदीच्या उगमातवळ दाखविली जात असे. 
येथे बिशप रहात असत. कॉन्स्टान्टिनोपल हो राजधानी 
झाल्यानंतर या शह्राव व्यापारी महत्तव कमी झाले. तकीनी 
ह शहर अनेक वेळां लटलें. १३३० त ऐंदीन या तुर्काने त 
जिंकलं. १४०२ त तैमरने थावर स्त्रारी करून सरसहा कत्तल 
झेळी. १७ व्या शतकापासून १४२५ पर्यंत घे ब्रिटिश- 
तुका कॅपनीची फेक्टरी होती व फ्रेंच, डच वगेरे व्यापारी 
कपन्यांचे हृ ठाणे होत. हछी २५०००० लळोकवस्ठी असन 
निम्मे ग्रीक लोक आहेत. हु व्यापारी बेद्र असन ७ हजार 
नहजे सालिना येथ येतात. दरसाल ३० लक्ष पोंडांचा 
माल बाहर जातां. यूरपियन लोकांची बरीच वस्ती आह 

'स्मथ, अडत ( १७२३-१७९०) एक इंग्रज अर्थेशा 
ज्ज्.. अडमच प्राथमिक ॥९क्षिण ककाल्ड। येथ डवहूड 
मिलर या शिक्षकाजवळ झालें. स्मिथला पुस्मकांची आवड 
फार असच त्याची स्मरणगाक्ताह्वि दांडगी होती.१७३ ७मच्य 


तो श्लासगो युनिव्हार्तरांत आणि १७४», भरध्ये तो ऑक्पत- 


ट्र 
त्त 
ति 


फाड यथाल बोलयल कालजमध्य गेळः. ग्लापगो यु 
टात गाणत व भांतेिक शात आणि ओक्पिफोड येथ 
शाद्ञ, राज्ञनातिशात्र आणि प्राचीन ब अवाचीन भाषा 
यांचा अभ्यास त्यानें केढा. १७४८ मध्ये तो. एडिनबरो येथ 
अर्लकारश्यात्ञ व शिष्टताडमय या दिषयावर व्याख्याने दैऊ 
लागला. त्यास १७५१ मध्य ग्लासगो येर्थे तळद्याल्लाचा आण 
१७५२ म्ध्मे नौतिशात्राचा प्रोकेसर नेमण्यांत आले. या 
जागेवर त्यानें सुमार बारा वर्षे कास केलें. १५५९७ मध्य 
त्यानें आपल! 'नेतिक भावनांतंबंधाचा सिद्धान्त” ( थिभर! 
ओफ मारल संटिमेटस ) हा ग्रंथ 3णि त्याच्या डु म्‌ऱ्या 
आवृत्तत पुरबणी नोडन त्यांत “निरनिराळ्या भाषांच्या 
उत्पत्तीसंवंधाचे विचार? हा आपल लेख त्याने प्रलिद्ध केला 
१७६५ मध्य ग्लासगो युनिव्दर्सिटीने त्याला डाक्टर ढी 
बहुमानाची पदवी दिळी. १७६३ मध्ये ब्यूकळीचच्या त€ 
डथुकबरोबर यूरोपांत पॉरिसमध्य कांही दिवस, टट्क्त यथ 
उअटरा माहून, निनव्हा येथ दोन माहून, विटा पुन्हा 
पेर येर्थे १०६६ च्य़ा आवरोबरपर्यंत तो राहिला. १४६६ 
मध्ये स्वदेशी परत येऊन पुढें १० वर्षे कर्कोल्डी येथें आपट 
अर्थशात्ञावरील सुप्रसिद्ध पस्त्तक त्यानें लिहन १७७६ मर 
प्रसिद्ध केलें. त्याचें नांत “राष्ट्रांच्या संपत्तीच्या स्वरूपाचं 
कारणांचे विवेचन” हु होत. १७७८ मध्य स्कॉटलडमधाल 
स्टम्स कमिशनरच्या बागी नेमणक झाल्यामुळे तो एडिन 
बरी येथ राढू लागला. १७८७ मध्ये त्याला ग्लासगा यच 
सिटीचा रेक्टर नेमण्यांत आले. तेथेः, त्याचा अंत झाडा 
स्मिथची सव कोत 'राष्ट्रांची संपत्ति? या ग्रंथामुळे शर्ट 
स्मिथच्या ग्रंथांत हा विषय फारच विस्तारपूर्वक व र. 
ग मांडलेला असल्यामुळे तत्प्वीचे सवे लेखक मार्गे १७ 
स्मिथ हा या ज्ाल्लाच! उत्पादक म्हणन गणला जाऊ हागला 
स्मिथने आपल्या ग्रंथांत विषयाचे पांच विभाग पाढलेले मा 
तं असे, पुस्तक १९७:-श्रमांच्य! उत्पादक श'क्तांच्या वाद 
कारण इत्यादि; पुस्तक २ र॑ः-राष्ट्रीय शपत्ताचे स्वरूप, क शा 
ब उपयांग; पुस्तक ३ र॑ः-!नर[निराळ्या राट्रांताल क्ष्पत्त र 
बाढीसंबेधाने विचार; पुस्तक ४ थेः-अ्थशयास्रांताल नि 
राळ्या पथांवषयां; पस्तक ५ व:-राज्याच्या र. 
विषयी. स्मिथच्या या 'राष्ट्रांची सपत्ति? नामक 
पुढील पन्नाल वष!त फार परिणाम घडवून अ!ण€;_ 
त्यावेळीं लोकांप्रय असलेल्या * व्यक्तिस्वाततर्य ' व '९! ठं 
दृक्क' या तत्त्वांना त्याम-या ग्रेथांतांल विवेचन पोषकच डी 
उदीमपंथाचां तत्त्व ब त्यावर उभ!रटल्या सस्था! त शर 
योगी असल्याचं या शरॅथाने ठरविलं, ब खुल्या व्याप, 
तत्त्व अमलांत आणलें. व. 
स्वाझीळड-ब्रिटिश साऊथ आफ्रिकेतील एक ६ ब 
देश डॅकन्सबरी व लेबोबो या पर्वेतांमर्ध्ये वसला भाई” 
क्षत्रफळ ६६७८ चोरस मेल असन लोकसंख्या (_) रं 
५३३५६३ हांतो. येथोल घळ लोकांनां ह्वाक्षीर्श 


क्वारर्ण 
क 


ह 


१ 
14 


वळ. 


१ 


रवात संस्थान , मद्दाराष्ट्राय शातव्होरा. ( स ) ७५७१ स्वात संस्थान 


पपपापपपपकापपीपीपीपपपपॉपीणटॅसलसयणपणणणणणणीणीणीणीण१णणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणफणाणण जवस 


बहणत!त. त्यांचा झुळ लोकांशी निकट सवच आह. यथाडठ 
हुवा सुष्ण पण निरोगी भाहे. ट्रन्तव्हाळ व झुलळडमध्य ज्या 
बनह्पता व ज्ञे प्राणी अढळतात तेच याठिकागीहि सापड 
तात. एंबावान,पिग्तपीक,फॉरीफ,ददळाटिकळ हा यथाळ मुख्य 
शहरं होत. आगगाड्या, तारायंत्र, सडका ह्वा दळणवळणाची 
साधन आहेत. ज्वारी, मका, भुई पग, इत्याद पदाथांचा 
मोठ्या प्रमाजांत ल!यवड करण्यांत येते त्याचप्रमाण काप 
सहि या ठिकाणीं होतो. हो बादशाही वत्ताहत आहे. यथाल 
राज्यकारभार दक्षिय आफ्रिक्रेण्या ह्ायकानशनरच्या दे 
रेखोखाली रेसिडॅटकमिशनर वालवितो. शक्‍य तेवढे ट्रान्त« 
व्हालमधील कायदेंच येथें लागू करण्य,त येताद. नेटिव्ह 
कायदे व चालीरीती शकय तंबढय पाळण्यांत येतात, 
न्यायदानाकारितां एक विशेष न्यायातन आह शिक्षण 
मिदानरी संस्थांच्या हातांत आहे. ६ ति हा स.--वाढु 
लोळांना साउथईस्ट आफ्रिक्रेवर स्तरारी केल! त्यावळ- 
पासून आमा-स्वाझी राष्ट्रजाती या 'ठकाणा र!हतात 
अता तक॑ आहे. १८ व्या शतकांत वाऱरापुक्ता किवा 
बाराबुझ्ता नांवाच्या पुढाऱ्यांचे य़ा लोकांत एकराष्ट्रायत्व 
उत्पन्न केळे. १९ व्या शतकाच्या आरंभी हे लाक झुठ 
राष्ट्राच्या अमलाखाला गेळे. १८४२३ त शस्व!त्ली नांवाच्या 
सुख्याच्या नेतत्वाखालीां यांना आपल स्तराततञ्य फिरून 
मिळविले व राज्य स्थापन केलें. त्यांचा ह्ततातंत्र्यद्वाता जा 
स्वाक्षी त्याचंच नांव देशाला देण्यांत आलं. १८४त 
स्वाझीलंड बोअर टान्तव्हालकडे गेळा. १९०३ मध्य बोअर 
लोकांकडून त्रिटिशत्तरकारन हा देश आपल्याकड घेतला. 
१९०६ सालीं दक्षिण आफ्रिझेच्या ह्ाायकापेशनरच्या 
ताब्यांत द्या मळख दिला. 

स्वात संस्थात-वायव्य सरहद्दीवरील प्रांतांताल दार, 
स्वात व चित्रळ एजस्थीपेका एक भाग. हा भाय म्ह्णजे 
ह्वात नदीर्भ खोरे होय- या संस्थानचे सव!त काहस्तान 
( डोंगराळ प्रदेश ) व स्वात खुद्द अतत दान भाग आहेत. 
स्वात खद मर्ध्ये वर ( वरचे ) व कु ( खालचं ) स्वात 
अपे पोटभाग आहेत. स्रातर्चे दोत्रफळ दोर एवढव आह; 
परंतु खोऱ्याची लांबी १३० मेलांपेक्षां जास्त तपून रुदा 
सरासरी १२० मेल झाहे. स्वात ब पंजकोर नद्यांच्या सगमा- 
जवळ खोऱ्याची उंची समुद्रतपार्टाच्या वर दोन हुञार फूट आहे 
हो उंची झपाट्याने पुढें वाढत ज्ञाऊन उत्तरंकडीठ डग- 
रांच्या शिखरांची उंची समुद्रत्तपार्टांपासून १५ ते २२ हजार 
फर आहे. खालच्या खोऱ्यांतील हवा मला[रयस व रागट 
आहे. दीर, स्वात, बाग।र व उतमनखंल यांचा इतेहात एक- 
मेहांशी इतका निगडित झालला आहे का, ता. निरानेराळा 
लिहिण अशक्य होय. या देज्ासंबंधीचा पाहिला उल्लेख 
अरियन यार्ने केडा अतून, कुनर, बाजीर, स्वात आणि 
घुनेर यांमधून ख्रिहत्तपूव ३२६ या वर्षी अलेक्झांडर याने 
आपलें सैन्य नेलें होते असे तो म्हणतो. पुढे २० वर्षोनेतर हा 


सवे मुलष़् सेल्युकत यःने चंद्रगुप्ताळा परत दिला. वष्कर व 
स्वात कोहिस्तानमध्ये ही रह्दागाऱ्या गुत्तर, तोरवाळ, गढ- 
वाळ वगैरे लोकांचे बोद्धधर्यी पूर्व १५ ज्य! श'कापर्यद 
तेथेच रहात हो. नंतर उतमनखेलच्या मदतीनं युतुफझ्ञ 
व खखे वैशांच्य। दुत्तऱ्या पठाण टोळ्य़ांच्या स्वाऱ्या सुरू 
झाल्या; व सोळाव्या शतकाच्या सुमारास बुनेर, खालचं 
स्वात व पजकार खोरं य॒खुफक्ष लोकांच्या ताब्यांत गेल 
पठाण टोळ्यांच्या आगमनानंतर सवे भागांत मुसुलमानी 
घम पुरू झाला. या ठुभारास, बावरानें मोठ्या चातुयान 
यसुफज्ञे ठोळोचा मुख्य मलिकशदह् मनत्र यांच्या नुळीशीं 
विवाह करून त्यांच्या मुळखांत आपली सत्ता प्रह्यापित 
केली.वरच्या खातमध्ये रहाणाऱ्या मूळच्या स्व्राती लॉोकांनहे 
बाबराउ शरण जाऊन आपले संरक्षण कर०,॥विषयीं बाबरास 
विनैति केलो. व तो त्यार्ने मान्य केळी. परंतु हुमायूनच्या 
कारकीर्दीत यूसुकसे ढोकांनी आपलो प्रगति चालू ठेवून 
शेरिंगळ, दोरचा लांहा भाग व ऐनपयंत वरच स्वात एवढा 
मुळख काबीज केला. त्यानी हुभायूनची सत्ता झुगारून दिलो 
ब १५८४ 5 अकबराहि त्यांना पृणेपगे आपल्य! ताब्यांत 
मणं शकला नाहो. पुढे त्यांच्यामर्ध्ये धार्मिक बावोसबध!न 
सांडणे सरू झाल्यामुळें, त्यांनां ताब्यांत आणण्याकरिता 
काबलच्या सभेदाराने, जैनखान कोकल्ताश याला पाठवून 
सर्वे प्रदेश जिंकून घेतला. तथापि, १६५८ त, आंरंगझब 
गादीवर आला त्यावेळी ग्रेथील टोळी ( कर देण्याचे नाका- 
रून आपले स्त्रातज्य जाहीर झेले. नांदारशहाच्या वेळपयत 
त्यांभ म्वातेञ्य कायम होत; परंतु नादिरशहाच्या मागून 
अहमदशहा दुराणी व तिमूरशह्द! ( तेमूर १) यांना हा 
प्रदेश आपल्य़ा ताब्यांद ठेविला होत. त्यानंतर आढल्या 
राज्ञांनींहि आपला अनल अजीबात सोडला होता असे नाही 
१८२३ सालीं अझीमखानार्ने शोख लोकांवर हल्ला केला 
त्यापेळी यप्रुफत्ने टोळीने त्याला पुष्कळ मदत केली; परतु 
त्यांचा पएशव होऊन रणजिता्सिंग पेशावरमध्ये शिरला; परतु 
त्याने उत्तरेकडोल डोंगराळ मुलुखांत जाण्याचा !1यत्न $ला 
नाहो. १८४९ त पेज्ञावरचें खोरे ब्रिटिशांच्या ताड्य़ांत आलं. 
असुर हा १८७५७ ते मरण पावल्यावर त्याच्या गादोसेबंधी 
त्याचा सुलगा व दोरचा खान यांच्यामध्यें तंटा उत्पन्न 
होऊन बाजोरमध्ये नवगेपअत से प्रदेशांत अस्वस्थता माजली. 
त्यावेळच्य़ा भांडणांत बाजीरच्या घराण्यांडील उभराखान 
नांवाचा पुरुष प्रापुषठपारनें पुढ आळा. त्य़ाने अखुद्चा मुलगा 
भियानगुल याही दोस्ती करून दोरच्य़ा खानाचा अधी 
मुलत कर्बाज गेला. परंतु पुढे त्याचे व मियरानगुलर्चे न 
पटून दीर, नव, स्वात, उतपनखेल, सलरह्ले व मामद 
सागत हतती म वतन १.0८. स 
मळख आपल्या ताढ्य़ांत घेत 1 वड ॥ आह्ह दुत 
प्र ढा. १८९४ त उलप्लाखान व 


श्रिटश यांच्यापर्थ्ये वितुष्ट आले; व ब्रिटिशांकडून पराभष 


स्वानसी 


*--->>->>>>>>>>: 


पावल्यामुळे त्याला १८९६ त काबुलास पळून जार्णे भार पडल 
दोरच्या खानान लगेच भापली सत्ता परत मिळवून इस्र- 
जां तद कला; वित्रळाहि थोख्याच दिवसांत इंग्रजांच्या 
हाती गेलं. १८९७ त त्वातचा मुल्ला मस्तान यानें कांह्ठा 
लाक जमवन चकदर! व मलकद या ब्रिटश ठाण्यांवर हल्ल 
केले; परंतु पुष्कळ प्रयात्षानंतर ते परतविण्य़ांत आले. 5!शड 
पासून मळकद घाटाच्य़ा पायथ्याशी दरगेपयत रेल्वे रस्ता 
झालेला आहे. मधून मधुन टोळ्यांशॉ. चकमकी होतात 
मागील पावशतकांत कांहीं एक महत्त्वाची गोट घडलेली नाही. 
हल्ली, खुद्द स्वात मध्ये, यरसुफक्ष पठाणांच्या जातीपेक्षा अळज्ञे 
नांवाच्या शाखेचे लोक रहातात (खुनार॑१५००००) व कोहि- 
स्तानमध्ये तोरवाळ व गढबाल लोकांची वत्त्ती (२००००) 
आहे. कोहिध्तान खेरीज इतर टिकाणी अ्रुद्ध यूसुफक्ष पुइतु 
भाषा बोलतात. येथोल लोक सुनी पंथाचे मुठलमान आहेत. 
सेद॒ येथें असलेले अखदाचे थडगे, उत्तरहिंडुस्थानांतील 
स्थळांपैक्की एक 7हत्त्वाचे आहे. 

स्वानसी--वेल्स, शेलमररनलायर परगण्यांतील बदर, 
म्युनिसिपल काउंटी व पालेम्रटरी बरो. येथील हवा सोस्य व 
जांगळी असून पाऊत सुमारें ४० इंच पडतो. दक्षिणवेल्लच्या 
रॉयल इन्स्टिट्यूटमर्ध्ये भस्तर, खनिज, वनस्पती व प्राचीन- 
वस्तू यांचा संग्रह केलेला आहे. येथील ग्रंथाल्यांत वेल्स- 
संबली ऐतिहासिक व शास्त्रीय पुकत्तकांच; चांगला संग्रह 
आहे. त्याचप्रमाण येथें चित्रसंग्रह देखील आहे. कार्पोरेण- 
नर्चे मोफत ग्रंथालय व चित्रसंग्रहालय आहे. शिक्षणासाठी 
मुळांच्या व मुलींच्या शाळा अतून य्रेर्थे एक कलाभुवनहि 
आहे येथें ळर्वोळन नांवाची मोठी रस्षणबांग ( विहारभामे ) 
आहे. स्वानसो हुं नेसर्गिक बंदर असल्यासळे त्याची फार 
भरभराट झाली. त्याचप्रमाणे हृ बंदर दाक्षिण वेल्तच्या 
काळाच्या प्रांतांत चांगल्या ठिकाणी वसलेळ आहे. या 
शहरांत टाबे, जस्त, लांकूडकामाचे उद्यागधदे असून चार 
मेळांच्या सरहृद्दीत सुमार १०० घेदे आहेत. १९ व्या 
शतकांत येथें तांब्याचा मुख्य धंदा होता परंतु सध्यां ग्रेट- 
ब्रिटनमर्ष्ये तयार होत असलेल्या टिनष्ठुंटपेका सुमार > 
स्वानर्सीट होतात. त्याचप्रमाणे जस्ताच बहुतेक काम येथेंच 
होते. पुष्कळसा कोळसा येथून फ्रान्स देशांत जातो इ. स. 
१९२१ मध्यं येथील लोकरल्या १५७५६५ होती 

स्वामीनारायणपंथश--गुजराथ प्रांतांत स्वामी नार1- 
यणपंथाचा पुन्कळ लोकांत प्रसार आढे. या पैंथाच। संस्थापक 
स्वामी सहज!नंद सरजुपारी हा जातीचा ब्राह्मण होता.यासच 
स्वाधानीरायण असे म्हणतात. याचा नन्म अयोध्येनजीक 
छपया गांवी झाला.दालय़ झाल्यावांचन अल्पवयांत घर सोडन 
निघाला; व ऊअमदाबादेस रामानंद(साधु)स्वामी रह!त अर!त 
यांच्या जवळ शिष्यत्वाने राहिल. स्वासी रामानंद अंद्वैत 
चदात मताचे हात. यांच दुसर अनेक शिष्य होते. रामानंद 


स्वामीच्या मरण!त्तर सहजानंद स्वामींनी आपला निराळाव । राळ्या ठेवल्या 


महाराष्ट्रीय हानव्होशा. ( स ) ४७२ 


र्वाप्तीनारायणपंथ 
काळया नाळाआककााळळळाओळळभोकळाल कामम सोन 
पंथ चालविण्याचे योजिले. आपल्या शिष्यसभुदायाच्या उप- 
देशाकरितां शिक्षापत्री नांवाचा दोनदाबारा श्लोकांचा एक 
ग्रेथ त्यांनी लिहिला. ज्यास वाचतां येते अश्या प्रत्येक 
शिष्यास सदरह श्होकांचा पाठ प्रतिदिवशीं करावा लागतो. 
मळम्रंथ संस्कृत भाषत तयार केला. त्याचे भाषांतर युज 
र!थी भार्षेत संवत्‌ १८८२, सेत्रशुद्ध प्रतिपदा (शके१७४७ ) 
रोजीं लिहुन प्रसिद्ध झाल. कित्येक माहितगार लोकांचे अश 
म्हणणे कॉ, मळ शिक्षापत्नी हा गद्यभ्नरंथ हाता. त्याघतत पद्य” 
प मुक्काम आमोद, जिल्हा भडोच येथील दिचानाथ 
शास्त्री नांव,च्या गृहस्थांनी दिलें असाव. ग्रेथाचे ब्लोक बहु 
तेक अनुष्टप्‌ छदांत आहेत. स्वामीनारायण पेथाच सुर 
देवत श्राकृष्ग आहे. सबब तत्पथीय प्रत्यक भक्ताजबळ 
श्रीकृष्णाडी मर्ति पूजेसाठी असते. याशिवाय ज्यांच्या घर! 
दुसऱ्या देवतांची पुजा-सचा ढरण्याची चाल असल त्यांस 
ती करण्यास पैथनियसरांप्रमाणें हृरकत नाह. स्वामी स€- 
ज्ञानंद यांचे मत विशिष्टाद्रैत आहे. यांनीं शकराचाये, रामा 
नुज, मध्व व वल्लभाचार्य यांसारखे मुख्य सूत्रावर भाष्य 
केलें नाही. गुजराथेत पुष्कळ भागांत वलभाचायवचिं मत 
प्रसिद्ध आहे. त्या लोकांतील पजनादिकांची मोहक पड 
तीच स्वामीनारायण यांनीं कायम ठेविली. सहजानद स्वात 
यांनी आपल्या दोन बंधुंचे चिरंजीव अयोष्याप्रसाद १ 
रघुवीरप्रसाद्‌ यांस आपल्या सार्ग आचाये पदवी चालवि 
ण्यासाठी मक्रर करून त्या उभयतांमर्ध्ये तक्रार पडू नय 
असा बंदोबस्त केला होता; त्याप्रमार्णेच द्या व्यवस्था 
चाळ आहे.साबरमतीच्या उत्तर बाज़चा मुळख च काठेवाडा 
ताळ कित्येक भाग अयोध्याप्रसाद व त्याची शिष्यशांख! 
यांजकडे दिला, व बाकीचा दसऱ्या शिष्याकडे चाळू ठेविला 
पहिल्या आचायीचे मुख्य मंदिर खेडा जिल्ह्यांत वताळ 


' गांदा आहे, व दुसऱ्याचे अमदाबाद येथें आहे. वताळच्या 


मंदिरांत मुख्य देवत लक्ष्मीनारायणाच्या मूती आहेत. अम 
दाबाच्या मादिरांत नरनारायण ( अजुन व कृष्ण ) यांच्य! 
मर्ती आहेत. या पेथांतील प्रत्येक मनुष्याने स्वामी नाराय 
णाच्या उपदिष्ट मत्राचा जप व वाचतां येत असल्या? 
शिक्षापत्रीचा पाठ नित्यनियश्ठाथें केळा पाहिजे. फावल्या” 
वेळी दुसरो्टि भंथ वाचावे, अर्स शिक्षापत्नांत सांगितलें भार्ट 
सहजानंद व त्यांच्या बरोबरचे साध समाधियोगांत चार्गर 
नेष्णात होते ब ते आपल्या भक्तांस विष्णचे द्दीन स्वा 
करबीत अही तत्पंथीयांची समजत आहे. वछभाचाया 1 
पृजापछछति जरी स्वामानारायणांनी सुरू ठेवरिळा तरा न्ती 
त्यांस बराच फरफार करावा लागला. (केसरी ता 
आक्टोबर १८९६ ). वल्लभ पंथात शिरलेह्या ब याचई! 
अनिष्ट गोष्टी नाह्दींशा करण्याकारेतां स्वामीनारायण पथा 
कडक नियम करण्यांत आले भाहेत उदाहरणार्थ” 
ज्ली--पृरुषांच्या दरालाच्या वेळा अगदी निरा 
आहेत. खुद्द भाचार्य़ांसाहिे पर 


- रवबामानारायणपथ 


किल हत की 
सक्त मनाई आहे. त्त्रियांस 
स्ञियांनां आचायोचा 

कित्येक ठिकाणीं 
प्राहेत. 
पकार 


सयांशी भाषण करण्याची 
उपदेश करणे तो आचायेपत्नी करते 
पादस्पशे करण्यावी सुद्धां जरूर नाहव 
स्रिया च पुरुष यांकरेतां निरानराळा सादि बांधला 
या पंथांत असलेल्या लोकांत संसारांत राहून परा 
करावा, ह ठोक्षप्र।प्तीच तवेसाधन तर आहेच;परंतु ज्याच्या 
अंगी वेरार्य बाणळे आहे अश्या संसारास तुच्छ मानण!र्‍्या 
विर'त परुषासाठां पुढील व्यवस्था केली आहे. वरक्त मनुष्याच 
मख्य न्रत ब्रह्मचर्य. अशा विरक्तांचे त!न वर्ग केले आत 
ळे. ब्रह्मचारी फक्त त्राह्मण जातींचे 
असतात. यांत मुळींच लम्न न केळल व ससार करून नतर 
त्यापासन विर'क्त झालल अस दान प्रकारचे लाक येतात 
कुणबी लोकांस साधु करतात गुजराथंतील लव १ कडवे 
कुणबी मद्यमासादिकांत स्परा नाहांत. रजत 
कोळी वगैरे लोक पाळे दवोतात. ब्रह्मवारा १ लाध लोकांचे 
कपड भगवे असतात; पाळ्य़ांचे पांढर अप्ततात. सवे वगास 
ब्रह्मचर्य कडकडीत पळावे लागत त्रियांचा स्पर्श झालं गास 
उपवास वरावा लागता ग्रहस्थाच्या घरात त्यांस राहतां येत 
नाही. साधु व त्रह्मचासा होण्यापूर्वी काण! पाळ्यांते राहून 
अयुभव पाहतात. (शिन्दा वर्गीतील लोकांत त्रह्मचयह्ानांच्या 
भीतीमुळे एकर्टे फिरण्याचा मनाई आहे. जेव्हां खात्या 
काम करावयाच नसतं तंव्हा समादंरासाठा काम कराव लागत 
उपदेश करणे, भिक्षा! मागण मादिराची मिळकत सभाळण, 
मादिराच्या इमारती होत असताल त्यांत काम करणे,मदिराचा 
शेते संभाळणे वगैरे सवे काम या विरक्त मैंढळात करावी 
लागतात. सेसारी मंडळी कैवळ पोटावारी भादिराताठी काम 
करतात. याप्रमाणे ब्राह्मण, वेरथ (कुणबी) व ग्रूद्र या सवे बगा 
तील परमेश्वरप्राप्तोज एकच तावन या चेथांत आहे.या तिन्ही 
वगातील लोकांचा समाज द्रएक भादरात बराच असता. 


प्रह्मचारा, साधू व प 


करात 


वेताळच्या मादिरात ब्रह्मवारा ब साधु मिळत खुपार ८०० 
| तर 

आहेत. जर कोणी आचार्य नॉट वागला नाहं प 
त्याहा काहून  टाकितात. वताळच्या खराचायीला 
आळे होते. या 


बॉस वर्षीपर्वाी असेंच काढण्यांत 

७ 
पंथातील लोकांत सामान्य? 
सागितल्ल्या आहेत. अगदी बारीक वलन १परण्याचा मनाई 
केली आहे. खोडे बोलं नये; परंत अ खरं बोलल्याने विरोध 


वाढेल अस खरेंदि बोळ नये अशी सूचना आहे. वचना खप 


- 


गल सर्व आचारे १ विधा दिल आहेत 


या पोथात या ण्थांती प ्ा 
स्वासीनारायणांच्या पंथांत गुजराथ व काठेवाडांतील कोळी 


वेगेरे कांहा जातीचे लोक शिरल्यासुळ ते पूर्वीपेक्षा सुधा- 
रहे आहेत. आतां धर्मांत शिरळेळे पूर्वीप्रमाणे चारा! करीत 
नाहीत यामुळ लोकांत वराल प्रभाणे सुधारणा झाला आहे 
दोन्ही आचार्यांच्या ताब्यांतील प्रदेश मिळून उ द्रात 
झ्मार १ [क्त असावेत, 

पर छाठ पासून दह! लक्षावर पा पैथांत छे 


नीतीच्या भाज्ञा शिक्षापत्रात 


भददाराष्रीब शानकोश. (स) ४७रे 


। आहे एवढेंच कायत 


स्वा्थवाद्‌ 


५ क्र > शि 4 
र्वार्थैवाद्‌ ( इगोइझम )--स्वाथेवादांच किंवा अहं- 


। भावाचे तात्त्विक व व्यावहारिक असे दोन प्रकार आहेत. 


तास्विक सहुंभाव उफ सब्जॅक्टिव्ह आयडियॅलिझम तत्त्व- 
ज्ञाहंतील मताचा अर्थ असा कां, स्वतःच अहे (सी) 
मनुष्याला वास्तविकपणे तलांगतां येण 
शक्य आहे. कारण स्वतःच्या मनांत काग्र आहे, तेवढेच 
कायत मनुष्याला निश्चितपर्णे कळते. स्वतःच्या अस्तित्वाच्या 
ज्ञानाखेराज इतर दुसर कांहीं कळत नाहं, त्यामुळे इतरांच्या 
अस्तित्वाबद्दल बोलण्यात त्याला कांहीं आधार नाहीं. तथा!प 
जनांत स्वतःक्षिवःय दुसरं कोणीहि नाही, हें म्हणणेंहि मूखे 
पणार्चे असल्यासुळें हा दोष टाळण्याकरितां सूळापासूनच 
ज्ञाता आणि ज्ञात अशा जोडी अघल्याच ग्रृह्वात धरण्यात 
येते. व्य़ावह!रिक अहेभावांच तीन प्रकारः एक तकशात्लीय, 
दसरा सोंदर्यशात्रीय व तिसरा नोतिशाक्लीय. तकेशाद्लीय 
अहंभाव हा स्वतःच्या न्यायबुद्धांला दुसऱ्याच्या बुद्धीची 
कसोटी जरूर ॥हीं अस म्हणतो. सांदर्यशात्लीय अहंभाव 
ह्या स्वतःची रसिकता होच सोंद्यांची आत्यंतिक कसोटी 
मानतो. नेंतिळ अहंभाव स्वतःचे हित हच सवे व्यवसायाचे 
ध्येय मानतो.ज्यांत स्वतःचे हित नाही त स्वे तो निरुपयोगी 
समजतो. नीतिशास्त्रांतील अहभाववाद असं प्रातेपादता का, 
व्यक्तीच्या वागणुक्रीची कसोटी स्वतःचे एकद्रीन हाणार 
कल्याण ह्हो असते. हो कसोटी आणि निव्वळ अप्पलपोरटे- 
पणा यांत मात्र फरक आहे. मनुष्याच' कल व हेतु स्ततःचा 
कायदा-तोटा पाहण्याकडे अप्ततो, एवढाच अहुंवादी (इगोइ- 
स्टिक) या शब्दाचा सामान्य अथे आहे. असला अहंभाव 
योग्य किंवा न्याय्य तत्त्वावर उभ रळेला असतो असं नाही. 
कारण तो साधारण लहान सुलांत व अविचारी माणसांतह्ि 
दृष्टीस पडतो. आणि झआयुष्यःचा दूरवर वर्चार न करतां जी 
तावत्कालापुरतच अत्यंत सुखकारक किंवा कमातकमी दुःख- 
दायक असेल ती गोष्ट करण्यास ती प्रवृत्त होत असतो. 
दुसऱ्य) पक्षी, असला झहंबाद शांतपणे ब दूरइर केलेल्या 
विचागचाहि परिणाम असं शकतो. असल्या अहभावांतून 
अप्पलपोटेपणा त्यायतःच उत्पन्न होतो असं म्हणतां यत 
नाही. अहेभाव असलेल्या मनुष्याला निःस्वाथींपणाने इत- 
रांच्या कल्याणाकरितां झटणे हो गोष्ट अशक्‍य नाही. ज्याला 
आपल्या आह्म्याचा उद्धार व्हावा अस वाटतें, त्याला तौ 
गोष्ट दुसऱ्यांचा उद्धार करण्यास झरण्याने साध्य होण्या- 
सारखी असते. स्वतःचा देह अर्ची घाळून तो कोतिरूपार्न 
निवत राहू कतो. म्हणून नौतिशात्रांतील अहुभाववाद 
म्हणजे !निव्वूळ अप्पलपोटेपणा असे म्हणतां येणार नाही. 
समाज्ञाचे भंबयतं या नात्यानेहि व्यक्तीचा अहंभाववाद 
साधार ठरतो. कारण समाज व्यक्तींचा बनलेला असतो, ब 
प्रत्येक व्याक्ते स्वतःच्या जीवाचे रक्षण करणे, स्वतःचे हित 
साधणं ष्‌ स्वतःच्या ह्च्छा तप्त करणें गाच भावनांनी 
प्रारत झालला असतो.व्य'क्तीव्यक्ताच्या हितसाधनांचा परस्पर 


स्वित्झळडं महाराष्ट्रीय क्षानकौश. (ल) ४७४ दिंवत्हृटड 
यया टा वनन-----“-__:::>::>>>_---_>->>>>>>>>>->----------_-_-_-“--__>->-_>>>>.>्टव्व्खपननाल":-< 
विरोध ध्येयरूद म्हणून जी समाजव्यवस्था तुचविण्यांत | भाहे. अथ एक दृजार ड्मिनद्या (ग्लासेअसं ) आहेत अस्त 


आली आहे, त्यांत णार नाही, असं हेट स्पेन्सर म्हणतो 
( ढाटा आफ एथिक्त, प्र. ११ ). पण हृद्ठाच्या समाजांत हे 
स्वार्थावर पाणी सोडून दुसऱ्याच्या हिताकारेतां झटण्यान 
खर॑ आत्महित साधत अर्ध मानून काये करीत राहृगारे 
इसम आढळतात. ते स्वतःची आपला देश वा धर्मे याशी 
इतकी एकवाक्यता करून वेतात की, देशाच्या किंवा 
घर्मींच्या रक्षणाकरितां व उन्न करितां मरण्यांताहे ते सवा- 
घान मानतात. आंत्मयज्ञ करणे म्हणजेच आत्मोद्धार कर्ण 
अशी त्यांची समजूत अतते. 

स्वित्झ&ड--हे मध्य .यूरोपांतील टो&सत्ताक राज्य 
असन यांत ' स्विस कान्कडरेशन ? चा समावेश होतो. याचा 
साकार विषमरभुज चतुष्कोंनासारखा असून याची सवत जस्त 
लांबी ( पूर्वेपश्चिमा) २२६) मेल आहे. आणि सवत जास्त 
रुंदी ( दक्षिणात्तर ) जवळ जवळ १३७ मळ आढ. एकंदर 
क्षेत्रफळ १५९७५ बोरस मैल आहे.याचे ल्हान लहान भाग 
असन प्रत्येक भाग भाषा, धर्म, वंश चाल२!ती वगेरे गोष्टांत 
दसऱ्य;पासन अगदी भिन्न, आहे. परंतु कांही राजकीय 
कारणापत|टी-उदाह्रणार्थ,सामान्य शत्रशा लढाई करावयाची 
असल्यास, या सवं भागांनी आपापसांत दोस्ती केलली आहे. 
देशाच्या राजकीय सरहद्दी आणि नैसर्गिक सरद्दद्दी एक 
नाहदांत.देशाच्या दक्षिणेस आल्प्स पर्वेताची मुख्य रांग आहे. 
आहप्स रांग आणि तिच्या उत्तरेकडील रांग या दोन्ही रांगा 
माट डोलेंटापासून समांतर जातात. या द्वोन रांगांमधून 
होन आपे ऱ्हाइन या दोन मोठाल्या नद्या अनुक्रमें पश्चिमे- 
कडे आणि पूर्वेकडे वाहात जातात. स्वित्झलंडमध्ये आहप्त- 
पर्वतांचे डुफोरस्पित्झ ( माटे रोझाचे ) नांवाचे शिखर सवीत 
उंच असून त्याची उंची १५२१७ फूट आहे. एकंदर 
क्षेत्रफळापैकी रे, भाग आत्प्सपवंतानें, डे. भाग ज्युरा 
पर्वेतारने, व बाकोचा डोगरपठारानें व्यापकता आहे. 
भ्रिसान्स, बने आणि व्हलेस या तीन मोठाल्या कँटनचें 
क्षेत्रफळ सरासरा था देशाच्या निम्मे आहे. येथून 
चार मोठाल्या नदोपाणवठ्यांनां पाण्याचा पुरवठा होतो. 
सरोच रे.--स्वित्झ्लठंडमध्ये लहान-मोठी बराच सरोवर 
आहेत. जिनेव्हा आणि कान्स्टन्स हॉ. तर्वांत मोठी आणि 
विस्त'णे सरोवर आहेत व ती अनुक्रमे नेकत्य आणि इंशान्य 
कापऱ्यांत आहेत. याशिवाय न्युच्य!टेल, लंगा सॉज्जओर, 
ल्युसन, झ्य़ारेच, छगेनो, थुन, बिएक्व, झुग, ब्रिएन्झ, मोरट, 
वलन्सी आणि सेग्पक हां सरोवर आहेत. या फक्त चवदा 
सरोवरांचच क्षेत्रफळ चार चोरस मेलांपक्षां अधिक अगे; 
बाकीच्या लहान सरोवरांपैका प्रवाशांत चांगली माहीत 
असलेली डावेन्सी, झोएल्शीनिन्ती आणि मार्जेलन्पी हा तीन 
झाहेत.धबघड्य़ांची संख्या अतिशय शसून त्यांपेदी कांहाचा 
प्रवाह मोट! सून उंची कमी आहे तर याच्या उलट कांहांच! 
प्रवाह अगदां सुतासारखा बारीक असून उंची अतिशय 


४. उ क 


म्हणतात. ग्रेट अलेत्स्झ ( १६५ मेल ), फेस्चर (१० मल,” 
उन्टेरार ( १० मेल ) या तान सर्वात लांब हिमनद्या असून 
य! आत्प्त्त पवेताच्या उत्तरे: डील उंच भागापृर्थ्ये आहेत. 
& ग ल.--१९२३ साली एकंदर जंगल २४२७७३३ एकर 
होते. बरव, ग्रीसन्त, व्हाड, हालेस, आणि टिसिनो या पांच 
कटेनमध्ये जंगल फार आहे. हवामान --स्वित्झळेंडमध्य 
हिवाळा निरनिराळ्या ठिकाणी तीन महिन्यांपासून बारा 
महिन्यांपर्यंत अलतो. बेव्हूते ( डचो ५६१० फूट ) यथ 
हिवाळ्यांत हर्वात कमी उष्णमान ( १४ ) अतते भाण 
उन्हाळ्यांत सीत जाहूत उष्णमान ( ७०" ) असतें. आल्प्त 
पर्वताच्या बफीच्छादित शिखरावर अतिशय पाऊत्त किवा 
( दरवर्षी ८९.७ इंचांपयत ). पडतं. लोकरे ख्या 
येथील लोकसंख्या १८५० साली सरातरी २२९२७४” 
आणि १९२० साला ३८८०३२० होती. आल्प्सच्या 
प्रदेशांतील वसी अतिशय पातळ आहे. ज्युरा पर्रताच्या 
॥पृतील वस्ती त्याहून बरींच जास आहे व र्विध 
डागरपठारावरीलळ अततशय दाट आहे. स्विसतर वँशार्च 
लाक॒ १८५० मध्ये ७३५७० होते ते १९२० म 
४०२३८५ झाले. त्यांत जभेन सर्वात जास्त आहेत त्यांनतर 
इटाछियन, फ्रेंच आणि भस्ट्रिअन येतात. प्रॉटेस्टंट धम 
पैथाचे लोक हकडा ५८ असन, रोमन कॅथोलिक पंथांचे र" 
४०आणि बाळाचे ज्य व इतर पंथाचे आहेत. १८४८ आ. 
१८७४ च्या फेड रल कॉन्स्टिटचशनप्रमाणे जगैन,म्रेच, 
इटाल्यन य! तान राट्रभापा ठरावण्यांत आत्या होत्या व 
पढ पालमटमध्य वादावव!द॒ करतांना आणि कायदेक' 
करण्याताठीं या तीन भापांचाच उपयोग करण्यांत येत अत 
नमन भाषा बोलणारे लोक सर्वात जास आहेत. ४ 
राजकीय भाग आणि शहूर.-ार ज्य़कारभाराता2 
आणि राजझीय कामासाठी १८७ ' डिस्ट्रिक्ट ” पाड 
आहेत. डिरिट्रकट आजि कॅटन ह अगदीं निरनिरा& भ्‌ 
आहेत. कॅंटन हा. राज्ये आहेत. त्यांची संख्या बावी 
आहे. १९२२ साला २५ शाद्दरांची लोकसंख्या दद्दा हजार 
वर होता. एर्ढे दिलेला शहरे तवोत मोठीं आहेतः शया 
( लोकसंख्या २ लाख ), बाल,जेनेव्हा| आणि बने. द ळ 
वळणाचे नाग.-१९ व्या शतकांत यथ अहपाई 
घाटांत गाड्यांचे मोटाले रस्ते बांबले. सिम्छोन वरील रस्त 
पाहिला होय ( १८००-१८०७ ,. त्यानंतर फुके, श्रेट 
चर्नाड, ग्रिम्तल आणि छोसेन घाट या टिकाणी रस्ते १ 
१९०१ सालीं तयार केललटा उम्घ्रेल घाटावरील रस्ता २ 
उंच (4२४२ फूट ) आहे. ननव्हा, कॉन्स्टन्त लगाम १ 
न्यु च्याटल, युन, त्युसने आणि (ब्रएन्झ या सरोवरां१?& 
वॉोटी चालतात. यांप्का सरोवराषर शर्थ 
(ह्‌ स. १८२३ मध ) दळणवळण सरू झालं कयरिच रष र्ग 
आरगोमधीळ बडेन पावेतो. आगगाडीचा पदिळा र ॥ 


जनव्हा 


1...“ “ण 


'श्‍वित्डाळड 


मद्दाराष्ट्रीयं हानकोश- (लख ) ४७५ 


प. र 
[स्वित्झळड 


(इ्‌ स १८४5 मर्ध्ये) सरू झाला.मुख्च माग तरकारी आडत 
आगगाडीचा सवीत उच डोगरी मार्ग एइतमीर स्टेशनाचरून 
(१०३७१ कूट ) गेला आहे. सेंट गोत्यड, साल्युठ, आ 


फ्षस्छींन यातारखे बरच वायदू आढहप्त पवतातून खादल | 


आहेत. परदेशीय पाहुण्यांची किंवा 'उनाखातर आलेल्य़ा 
लाकांची ताय (खाण्यापिण्याची) कून देण्याचा बंदा सवात 
मोठा आहे कारण या थद्यांतील उत्पन्न इतर थंद्यांपेक्षां जास्त 
अपते. शेतकोच्या जमितीपेका सततरी ३ जमीन 
ळ!ःगवडोखाली आणणि कुरणांची आहे. आणि यापेकॉ 
कुरणाऱ्या जमिनारचे प्रमाण शेकडा ८३ आहे. यर्थ चाज 
आणि दघ घट्ट करण्याचे कारखाने आहेत.धान्याची ठागवड 
फार थोड्या (शेंकडा १४) जमिनीत हात असहय़रामु% वरच 
धान्य परदेशांतून भागवाचे लागत याशिवाय तंवाख, फळ- 
फळावळ वगेरे पिक हातात खनिञ्ञ पदाथ!पक! आत्तफ!.ल्ट 
मुख्य आहे. लोखंड, ताव, १ रोप्पमित्रित शिर्च या घ.तूच्या 


खाणी आहेत. याशिवाय आंब्राताइट, मठ;सगमरवरा दगड 


वाळचे दगड, भ्रेनाइ2 वगेरच्या खाणा आहेत. यथ कापड 
[च कास करण्या 
आहेत 


विणण्याचे, घड्याळे करण्याचे, काराचे 
आ.णे यंत्रे करण्याच सख्य  कारखात 
व्या पा रतन १८७० पर्यंत या दुसाच अगदां खुल्या 
व्यापारा ये धोरण हो, परंतु त्यानंतर त्यार्ने हे धोरण 
वद्ळन रंरक्षित व्यापाराचे १।रण स्वोकारले जाऊन व्यापार 
सरक्षणाथे माल!ःवर जवर जकात बप्तविण्यांत आली. १९२४ 
सालांत जकातीचे उतपनन सरातरर ०५१००००० प्रीक हात. 
१९२४ साली आयात १००१ ७८७२० पींड व निगत-त्याच 
साली ८२८०८६८० पोंड होती. १८७५ पासन रेशमाच्या, 
काशिद्याच्या, घड्याळांच्या व थंत्राच्या व्यापारांत बरीच वाढ 
होत आहे एज्य कारभा र--(अमेरिकताल ९ युक्त संस्थाना 
प्रमाणे) स्तित्झढडमध्याह निरानेराळी लढ्वान स्वतेत्र संस्थान 
झाहेत. त्यांनां कॅटान अत २ हणतात. ह्या सत्थानांना कां पै 
गाबतातोळ स्वतःचे हक “ त्तित कान्फेडरवानकड  दिलळ 
भाहेत. प्रध्येक कॅटॉनपर्थ्य “काम्यूत अथवा '“गेत्ताइंडेन 
नेंवाचे राञकीय विभाग आहेत; व तच देशांतील घरका- 
थव होत. काम्युताची एकद्र "ख्या ३१६४ असून प्रत्यक 
झाम्यूनला झापला बहुतेक तंब कारभार पाहण्याचा भध- 
कार असतो. बाव दॅटॉनचे राज्यकारभाराच्या साइताटा 
१८७ ' डिस्टिक्ट' वेले आसतत प्रत्येक डिपिटफ्टना 
कारभार चालविण्यासाठी प्रिकक्टची नेमणूक कटला अहेत, 
भत्येकाला आपआपले फोजदारी आणि दिवाणा कायप 
करण्याच अधिकार सतो. इ. स. १८४८ त फेडरशनचा 
निदान कायदे करण्याच्या बावतांत त(| पुनधटना झाली, 
राज्यकारभार चालविण्यासाठी फेडरेशनत्त्या दान सभा 
भह्ततात; (१ ) स्टडे राट किंवा कम्तिळ आफ स्टेट्स 
सेओा-या सपत प्रत्येक कटांनमधून दात प्रातानंधा जातात 
9 ह. १ राट किंवा. नेशनल कापत स 


हिच्यांत जे प्रतिनिधी येत!त ते कॅटोनसमधन दर २०००० 
होकांतन एक या प्माणान निवडलेले असतात.दोन्हा तभांचा 
र्जा सारखाच असतो व कोणताहि मसुदा व्यावड!रिक 

सोईप्रमाणे कोणत्याहि तर्मेत मांडतां येतो. या सभांची बैठक 

दरव" एकदां वर्न राजघारनींत होते. कार्यकारी सत्ता दोन्ही 
सभांनी तीन दर्पासाठी निवडलेल्या सात तभापदांच्या हाती 
असतें. या सातांपेकी कोणतेह दो एझाच फॅटोनमधळे 
नसळे णाहिजेत. या. फेडरल कोम्सिळच्या क्षांची 
नेमणक दर वर्षी होते.परराषट्राव् कारभाराचे खाते अध्यक्षा 
कडे व बाळाची खातां इतर सभातदांक असतात पण सवे 
खात्यांच्या कारणारांचा शेवटी निकाल सशेनेच विला पाहेजे० 
फेडरेशनचे २४ सभातदांचे एक ' ट्रव्यूनळ ? असते. ह्या 
कोर्टाचा बैटक लोसन्ने येथ असून, याव्या अध्यक्षाची आणि 
उपाध्यक्षाचा नेमणक केडेरलतफे दर दोन वषानी होते. 
फेडरेशनच्या कारभाराविपया होन्‌फेडरशन, कॅटांन आणि 
एखादा नागरिक प्रॉमव्ये कांही भांडण उपस्थित झाल्यास 
या कोटीला तयाचा निकाल लावण्याचा अधिकार ।ाहे. या 
निकालावर फेंडेरल काोन्सलकडे, *िंवा दोन्ही सभांकडे 

«८ अपोल ” करतां येत. सन १९२४ पर्ध्ये या राज्याचे 

उत्पन्न ९११४६०८ पौंड आगि खच १२१७८८६०० पोंड 

होता. १८७४ च्या संयु घटनेप्रमार्ण पोर्ट थाणि टेळप्राफ 

हो दोन्हो खाती सुंयुछ राज्यांच्या दख खाखाला आडा व 

१८७८ त टेलकफान खा्पाद आलढे.१९०७त स्विस नेंशदलर्बक 

त्थापन झाली. घ बै.शयुक्त घटन,संमत अश| एकहि घमे- 

पंथाची येये स्थापन झालेली नाहा.१८७४ च्या घटनेप्रमाणे 
सरीनां घेस्वादेत्पराचे व प्राथेनास्वातंतर्याचे दृक दिले होते 
पण त्यायतर या दृक्षाला अपवादात्मक असे एक दोन 
कायदे करण्यांत आले. प्रोटेस्टर घनेपंथाच्य। लोकांची €ख्या 

एकंदर लोकतंख्येच्या तीनपचमाशांवर आहे. ॥धि क्ष प. 

येथे शिक्षणाकडे बरच लक्ष देण्यांच येत व त्याच्य! 

प्रीत्यर्थ कॅटोब आणि काम्यून यांचा दर वर्षी बराच खर्चे 


"२ 


होऊन शिवाय संयुक्त राज्याकडून दुणग्य॥ह्ट ।॥धळतात, 
शिक्षणसेस्थांचे पुढील चार वर्ग आदेतः-- (9 ) प्राथामिक 
शिक्षणाचा कारभार कॅटॉनच्या हा अलून देखरेख कॉन्फे 
ढरेशनच्या हाती आई. कांह शाळांना दयर्यांचा मदत 
असन या देणग्यांचा विशिष्ट कामाकडे उपय्राग करण्यांत 
येतो. ६ पासन १६ वपांच्या वयाच्या सुलासे रिक्षण सक्तीच 
३७ आहे. ( २) दुव्परम शाळाः-प्राथमिक़ शाळतील ज्य़ा 
मुलांनां उच्च शिक्षण ने घेञं पुढें ज्ञात मिळवावयाजे असते 
त्यांच्यासाठी आणि कांही मुलांनां  गिंडल रकूल * र्ध्ये 
जञण्पराची परवानगी मिळण्यासाठी या शाळाची स्थापना 
झेलली आहे. शिक्षणक्रम दोन पासून चार वपोच्या वर 
असतो व दहा वर्पच्या वयावर असलल्य़ा मुलांनां शाळेत 
चण्यांत येत. (२) मिठल स्कूलः-र्‍या नांबाखालॉ 
निरविराळ्या शाळा येतात. त्यांचे ठोकळ मानाने दुत घ्य 


स्वित्झरळड 


मदाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. ( स ) ४७६ 


रिवत्ह्ळड 


करतां येतील--( अ ) धंदेशिक्षणाच्या शाळा, आणि (ब) 
प्राथमिक शाळा,विद्यालर्ये नाणि कँटानमधील शाळा.(४) 
निरनिराळ्या धंद्यांच्या शाळा ( पॉलिटेक्दिकल स्कूल्स ), 
“शिवाय विश्वविद्यालय आणि इतर संस्था उघदढण्यांत 
झाल्या आहेत. देसेळ, श्यूरिच, बने, लनव्हा, फ्रिबर्ग, 
लोसक्न आणि न्यु चॅलट यासात ठिकाणी विश्ववि- 
द्यालर्ये आहेत. सिओन येये एक कायदेशिक्षणाची 
शाळा आहे. ल ष्कर.--२० ते ४८ वर्षेपर्यंत वयाच्या प्रत्येक 
नागरिकानं लष्करी शिक्षण घेतलच पाहिज. या नियमांतून 
कांही लोक वगळलेंहि आहेत.उद!. वरिष्ठ हुह्यांच अधिकारी, 
छर्जामन, वगेरे, लष लोक या कामाला नालायक असतात 
त्यांच्यापासून वयाच्या ४८ व्या वर्षांपर्यंत एक प्रकारचा 
विशिष्ट कर वसुल केला जातो. संयु तरकार आणि कॅटान 
यांच्यामध्य़ वसुळ झालेल्या कर!ची वांटणी होते. कांहा 
ठरवलेल्या ठिकाणीं कॅटानमधीळ वात वर्षांच्या वयाचे लोक 
गोळा करून त्यांची परीक्षा घेण्यांत येते ब त्यांत नालायक 
ठरलेल्या छीकांची पुन्हां चार वर्षीची परीक्षा घेतली जाते. 
१९२४ सालीं असं शिकाळ लष्कर ४६२०० सैनिकांचे होते. 
युद्धप्रपर्गी स्वित्झलंडला दोन लाखापर्यंत देन्य जमवितां येण. 
इ ति हा स.-ाता. १ ऑंगश्ट १२९१ रोजी उरो, स्विस, ब 
निडवालडब या खोऱ्यांतील लोकांनी आत्मसंरक्षणाकरतां 
एक चिरस्थाई संघ स्थापन केला. हा संघ भावी स्विस 
संयुक्त राज्याचा पाया होय. स्विस लोक ८५३ पासनच 
राज्यकारभार स्वतः चालवीत असत. परंतु १२७३ मध्ये 
रुडॉल्फ हा सम्राट झाला पण त्याच्या हेतविषयीं स्विस 
लोकांच्या मनांत संशय असे. त म्हणन स्विस लोकांनी 
चिरष्थाइ संघ स्थापून पुढे येणाऱ्या प्रस्तंगातत तोंड देण्याची 
पूर्वांपासूनच तयारी केली. १२९२ त अडॉल्फ हा जमन 
सम्राट निवडला गेला. व त्याने १२९७ व उरी येथौल 
ळोकांनां नवीन सनदा देऊन त्यांचे पुरातन हक्क मान्य केल. 
त्यानंतर आलेल्या अलबटे हेनरा, लई वंगेरे सम्राटांनी यांस 
मान्यत। दिल्याने उत्तरोत्तर सघाची भरभराट होत. गेली 
व १३५२ मध्यें या संघाला स्वित्झलंड हृ नांव प्राप्त झाळ. 
हळू हळू घाला शहरें मिळू लागला.ल्युसन, झ्युरिच, ग्लेसर 
वगेरे ८ शहरें संघाला मिळाली होती.पुढे त्युएन, ग्लेसर हॉ 
शहरें हृंम्पबगेस घराण्याच्या मालकाची होती म्हणून 
ओल्या त्यांतर दृक्क सागू लागला. ब शेवटी युद्धाचा प्रसंग 
आला. बाकीच्या शहरांना संगनमत करून आलट्रयाचा पृणे 
पराभव केला.या युद्धांत सघ विजयी झाल्यानं त्याचं पामरश्ये 
वाढलं. यानंतर ऊण्झेलच| डोंगराळ मुलुख संघाने झापल्या 
संरक्षणाखाली घातला. संटपॉल व बोळे हा. दोन शहरेह्रि 
संघास मिळाली, सिगिस्मंड बादशहाच्या भंगलाखाळा कांही 
कारणाने संघाला अधिक मुलख व सत्ता मिळाली. ब हा संघ 
छवळूरब ताम्राज्याचे जु झुग!रून देशळ अश चिन्ह दिस 
होगली, तघांतील प्रांत >॥पल्या हद्दी बाढनू लागळे. डरीन 


वयल्या ठुकामडकहा जनक :-->>>->>>>३३>>::२२२२२>>२२२३२<<२.-->->>_.ञड[दा्ण्ण्ण्ण् "९ ""----------“>डरजाटशशक्स्स 


आजुबालूला आक्रमण करून पुढं विश््तार करण्याला ज्ञागा 
नसल्याने दक्षिणेकडे चाल करण्पास सुरवात छेली. उरत्तर 
नचे खोरे व सट गोथाडे पास हां उरी प्रांताने कावाज 
केटी. पण मिळन'च्या डचकन सा प्रांतावर सैन्य पाठांवेढ 
उरीन संघाच्या मदतीने मिलनच्या डयकल। तोंड देण्याचा 
निश्वय केला पण ढडयकर्म संघांतील सभासदांनां लांच 
दिल्यामुळें त्या बाबतीत ऐकमत्य होईना. पण उरीर्ने ते प्रांत 
परत मिळविले. पुढें कांही प्रांतांच्या वांटणीसंवंध!ने झ्यूरिच 

स्विस प्रांतांत भांडण लागले. इ्यूरिचने संघांतून फन 
नमेम साम्राज्याशी व आस्ट्रियाश! संगनमत करून युडाची 
तयारी केली, पण संघाच्या सैन्याने टिकाव घरून शाच्या 
सेन्याचा बॉमोड केला. या विजयाने संघ सामथ्येवान्‌ बनल 
व त्यानं फ्रान्सशा दोस्ती केळो, व नवीन प्रांत काही 
अटीवर संघांत घेतले. त्यांनां प्रथम कांही दिवस युद्ध, त६? 


वंगेरे बाबतींत मताचा हक्क नसन “ डाएट ? निकाल दर 
त्याप्रमाणें त्यांनां वागार्वे लागे. न्वांन प्रांतांना काह 
मुदतीनेतर ' डाएट ? चे सभासदत्व देण्यांत आल. 


पुढ कांहा कारणाने रिगिस्मंडचा ताबा असलेल्या संघाच्या 
गमिनीबद्दळ तेटा निघून शेबटी युद्धापर्यंत प्रकरण गे 
यावेळीं साम्राज्यसरकारने सैन्याची कुमक आयत्या वै 
बंद केली तरी रुघानें चालेस राजाशी लढून त्याचा पराभव 
केला, पुढें संघांत आपापसांत भांडण उत्पन्न झालो पश 
एकी कायम रहाण्यासाठी आपापसांत कांही नियम करण्या 
आहे. फ्रीवररी व सोळेअर हा शहरे संघांत सामील करण्यात 
आली.संघाचें सामर्थ्य दिवसानुदिवस वाढत गेल्याने साश्रा ज्य 
ब संघाचे पटेनास वाळे. १४९९ च्या मे महिन्यांत 
ब साम्राज्य यांत युद्ध जपळें. परंतु लवकरच आपापशांत पर्ह 
होऊन युद्ध बंद झाले. संघाची उत्तर बाज «ळकट करण्य! 
करतां १५०१ मध्ये बेसल व शाफ होतेन ही. शहर सपा 
आपल्यांत सामील करून घेतली.१५१३ मध्ये अपेक्षेल शहर 
संघाचे सदस्य करण्यांत आळे. भता संघांत एकंदर 
शहुर॑ झाला. या सुमारास प्रांटेस्टंट पंथ निघाला. य! धा्मि ] 
क्रांतीचा परिणाम स्वित्झलंडवर होणं साहाजिक हात 
नवमतवादी शहरांनी भापला संघ बनविला. व त्याचा 
क्रिय? प्राणमतवाद्यांचा दृगेरींचा राजा फर्डीनंड 
नेतृत्त्वाखालां दुसरा संघ स्थापण्यांत झाली. पुढें हा १ 

फार बाहून रक्तपातापर्यंत मजळ आली, पण शहरें ह 
शहाणी होऊन त्यांनी आपापसांत तडजोड केली,व प्र. ह 
धार्मिकस्वातंत्र्य दिळ. पुराणमतवाथ्यांनी हंगरीशी जा र्त 
दितसबंध तोडला.ट॒थरनतर धार्मिक सुधारणेचा लष क ह 
फिरला व स्वित्हलंडमर्ध्ये जेसईट पंथी लोकांचा जिकडे 6 
सुळपळाट झाळा.आतांपर्यंत हा संघ जरी स्वतंत्र राष्ट्र 

बागत असे,तथापि इतर राष्ट्रांनी त्यास संमति दिली १ धा 
पुर्ढे वेस्टफालियाच्या तहांत यूरोपांतील प्रमुख राष्ट्रांना र्र 
स्वतंत्र राष्ट्राप्रमार्णे मान्यता दिली, ब आतां शध 


ब:_. क्ष 
स्वत्झलंड 

00". सपप्पेपपपपस्साप्यपय्य््य्यपन यापन 
राष्ट्राप्रमा्ण वागे लागला. संघाला यानपर मध्यवता 
कारची आवर्प्रहता वाट ळागळी पण एकदान संघ- 
सदस्यांच्या विरोधामुळं ते शक्‍य झाले नाहा. पणक दह्वोर्नी 


तेव्हां फ्रेंच क्रांतिकारकांनी लादलला राज्यघटना सधाला 
निमटपण मान्य करून घण भाग पडल. फरींव क्रांतकारकांना 


क &_ -] 
महदाराष्ट्राय ज्ञानकोश. (स ) ४5५७ 
“ 6_________72___112--_पपर 


| 
सर. । 


. पक्षोपपक्ष पडुं लागले. पु7!णमतवादो, 


फ्रान्सच्या क्रांतिकारकांशी संगनमत करून संघावर स्वारा . सुघ!रणावादा ( जहाल ), सपाजसुघधारणावाद, सयुक्तसत्ता- 


करबिली. फ्र न्सशी स्वारी होऊन संघाचा पराभव क्षाला , 
च्य कि > *. जा (24 
। ब्रराच जोरदार आह.आगगाड्यांचे मागे मध्यवता सरकारच्या 


सौनेट व ग्रेट कौन्सिळ या दोन लोकनियुक्त प्रातनिधांच्या , 


सभा बनवन मताधिकार ठरवून दिला. निरनिराळ्या सभे 
तोल प्रतिनिधि ठरावेले. कार्यकारी सत्ता पाच डायरक्ट- 
रांच्या हाती दिक्ली. पुढ य्रांपरध्य नेपोळियन प्रभावशाली 
बनला. त्यार्ने १८०३ मर्घ्ये या संघाला स्वित्झलड हृ नांव 
दिळे.यार्ने 'ग्रेट कौन्श्तिठ ही कायदेकारी सभा केली च'स्माल 
कौन्सिल? हें कार्यकारी 
स्वतंत्रपण परराष्ट्रांशा व्यवह्!र करण्यास 
आला. नेपोषिय्ननेतर दह वर्षेपर्येत हो ₹ 
तरी चाळली. पण पुढें भानगडी उपास्थत हाउ, लागल्या व 
पर्वाप्रमाणे स्वित्तलंडमधील एका |वैभागान आषधश्‍्ट्रया व 
रशियाच्या मदतीने लोकशासित घटनच लोकमतानुवातत्व 
कमी केळ, व राजसभेची योजना केली. प्रत्य$ शासनविभा 
गाला य सभेंत एक मर, देण्यांत आढ परराष्ट्रीय धोरण 
न्िशित करण्यारुर्ता > बहुमत आवश्‍यक करण्यात आल 
व सयुक्त पन्याचा तरतूद करण्यांत आलो! 
फ्रान्तांत राज्यक्रांतीची चळवळ पुन्हा. उद्भवला 


श्नघटन!] कशी 


तचा 


पारणाम स्ित्झलळडवर इ!ऊन राज्वघटनेची दुरुस्तां व्हावा , 


असें म्हणणारा एक पक्ष निघाला. परंतु बेकामुळ त 


, अमलांत आणला व तो 


मंडळ बनावल शांसनांवसांगाना , 
मज्जाव वरण्यात | 


स्वित्झळंड 


झाळें, व रेफरेंडमची पद्धत मध्यवती शासन सत्तेलाहि लाग 
करण्यांत भालो. यापुढील काळांत इतर ठिकाणांप्रमाणे 
दारमतवादो, मूळ- 


वार्दा वंगेरे अनक पक्ष [सवत्सलडमध्य आहेत राडकल पक्ष 


ताब्यांत असावेत किंवा नार्ही याविषयी वाह निधून संयुक्त 
सरकारनें फक्त पांच मुख्य फांटे आपल्या ताब्यांत ठेवावे असं 
ठरे. स्वित्झळंडर्ने प्रथमतः 'खुलाव्यापारपद्धाते' 'ठिवडी 
होती, पण देशाच्या व्याप।रा धक्का बसतांच धरक्षकपद्धति 
देश आतां संरक्षक जकातीचा 
पुरस्कता बनऊा आहे. १७१० ते 3७१४या सालांत स्वित्झ- 
छळैडमध्य महत्वाचे अत कांडी एक घडून आल नाहा. १९१४ 
साळी. महायुद्धाला सुरवात होतांच स्वित्झळडन ताबडतोब 
आपल्या सरहद्दांच्या संरक्षणासाठी सेन्य रवाना केल. 
थोडक्याच दिवसांत युध्यमान राष्ट्रांना स्विस्सलंडचे तारश्य्य 
राखण्याबद्दल आपली ग्वाही दिल्यामुळ सरहद्दीवरून सन्य 
काढण्याविषयी स्वित््लळंडन विचार चालविला. तथापि 
घेल्जम्थे ताटस्थ्य जर्मनीने कसे झुगारून दिल याची प्रत्यक्ष 


, कल्पना झाल्यामुळें स्वित्झलंडन सरहद्दीवर बरंच सेन्य 


१८३० मध्य . 
' वगात भयंकर असताष पसरला 


अद॑क्य झाळं तरी पण १८४७ मर्ध्ये राज्यवटना तपासण्यात , 


येहूल अत जदह्वोर करण्यांत आल.पुढ एक नर्वान यांजना तयार 
झाली.तीवर वादविवाद हाऊतन पुढीलप्रमाणे घटना पा 
ण्यांत माल -मातभर्मान्यातिरिक्त शासनावभ 
रहावयाचे असल्यास २ १५!नतर 
हक्क प्राप्त होतीळ मध्यवर्ती संयुक्त सरकार स्थापन करण्यांत 
आले व त्यास शासन विभागांनी आपले आधिपत्य देण्याच 
कंबल केळ. ' राजसभा ? व 'राष्ट्रोय सभा ” ग दान सभा- 
ग्रहाचे मिळन २ सैयुक्त कायदेमेडळ स्थापण्यात आल 
राजतर्भत प्रत्येक शासन विभागाचं द 
सभेत २०, ०० लोकांस एक याप्रमाणे प्रातानधा 
प्रांत येतोळ असे ठरलें सात सभातदांचे ए6 कार्यकारोमडळ 
करण्यांत आळे, च हु कायकारीमडळ निवडण०॥चा आध- 
कार झंयुक्त कायदेमंडळास देण्यांत आला. न्यायदान "१ 
विद्यादानाचो व्यवस्था केली, व धार्मिक स्वातंत्र्य दिले. 
शासनाविभागांवर लोकमताचा दाब पडावा म्हणून रफरड 
मची पद्धत ठेवण्यांत झाली म्हणजे कोठल्याह्ि ठरावावर 
ळोंकांची सते घेतलाच पाहिजेत असं ठरलं. १८७४ मध्ये हा 


[नवड- 


बटन पुन्हां खुधारण्यांत आली.यांत शिक्षण मोफत करण्यांत , 


न्य कर- , 


गांत काणाला | केद करण्यांत येईळ भशा घमका दिला ब त्यांचा इट तो 


त्यास तेथील नागारकत्वाच । पारणाम होऊन सप माडला महायुद्धामध्य स्वत्झलडन दान्ही 


ठेवावयाचे ठरविलं महा!युद्धामध्य स्वित्झळंडला व्यापार- 
विषयक बाबतीत व खाद्याच्या बाबतींत फार हारू सोसावे 
लागले. धान्याचे दर अंदाजापेक्षा जास्त वाढल्यानं मजूर- 
त्याचा फायदा सोंशा- 
लिष्टांनीं घ्यावयाचे ठरविले. त्यासुळ बंड हाण्याच्या भगोतीने 
स्वित्झर्लंड सरकारारे आपले सेन्य तय|र ठेवल. त्यायुळ 


' मजर लोक आधकच चिडीला जाऊन त्यांना सप पुकारला, 


स्वित्झर्ळंड सरकारनें या संपाचे भय न बाळगता ठराविक 
वेळेच्या आंत संप न मोडल्यास सेपदाल्यांच्या पुढाऱ्यांना 


_ पक्षांनां अनाथ जखमी शिप/यांनां त्यांच्या त्यांच्या राष्ट्रांत 


न प्रतिनिथा व राष्ट्राय | 


पोहोंचविण्याच्यः कामी व जखमा शिपायांच्या मुलाबाळांची 
काळजी घेण्याच्या कामा त्ारखींच मदत केला. १९१९च्या 
झाकटोबरमघ्य्रे जातवार प्रतिनिधित्त्वा£ तत्त्व सरकारने 
मान्य केर्ले त्याचाच अनुवाद प्रांतिक सरकारांनाहि 
हळ हळ केला. राष्ट्रसचाची पाहिली बठक १९२० झध्ये 
स्वित्झर्ल डमधील जिनेव्हा शहरा भरली, ब त्याच साली 


, लोकांच्या संगशरतांन स्वित्झलंड दृ रट्रसघाचा सभासद झाल. 


वाडूम य.--वास्तावेक पाहतां स्वित्झलेंडच राष्ट्रीय 


! बाडूमय असें मुळीच नाही, याच कारण अस की, स्वित्झलेड 


देशांतील सेस्थ!नाभध्य भिन्नभाव फार ओह. भिन्नभिन्न 
201 हल कमत तता ््् तिला ळा गोला आहे; 
त्यामुळं तेथोल बोदिक कार्मागेरा देखील रक्कषनातीय नहा. 
तेव्हां स्वित्झलेंड देशांत वाढूझयाच्या चार शाखा आहेत. 


स्विव्झ्ळड महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (स ) ४५७८ स्वित्झढड 
ऱऱऱर्रनच*व््-्व्स््कयाः---“----:-----------_---------“ 


त्या अर्थात तेथ प्रचलित असलेल्या चार मिर्दांभन्न भापां- 
सुळे निमोण झाल्या भाहेत. तथा/पे ९२९१ पासून १३७९८ 
पर्यंत सवस संघांत ( २न्फडररशन ) फक्त जमन भापा 
बोलण़्ाऱ्या प्रांतांचाच भरणा असल्यामुळे खर स्विटदेशाय 
वाळूनय म्हूणजे जर्मन भापेताल वाडूमयच होय अस, 
म्हणप्यास हृरक्रत नाही. पुढें १८ व्या शतकांत वने व इतर 
ठिकाणी फ्रंव भाषा विशेष प्रचारांत आली व फ्रेंच भापेड 
महृत्त वाढत चालळळं. तथापि जमन संप्रदाय अधिक 
महत्त्वाचा व अधिक राट्रीय द्वोता. प्राथ संप्रदाय स्वित्त नसून 
१८१५ पातृत स्विसवःडूमयांत त्याची स्वतंत्र गणन होऊं 
लागली. यांशिवाय इटालियन ग रोगांचलेडीन हे आणखो 
दोन संप्रदाय आहेत, पण त्यांना फारसें महत्तव नतल्य! 
त्यांची शेवटा थोडीशी हृकोाकत दिली म्हणजे काम भागणार 
आहे. (अ)जमेनसंप्रदा यः:-7१२९१मधील मुळची लीग 
( संघ ) लाटिनभार्पेत झालेली आहे पण केटनमधीळ नतर 
झालेली संघ दोत्तीपत्रकर, सावदेशीय संघाबहदलचे कागदपत्र व 
डाएटचे सवे नियम हां सर्व जर्मन भाषेत आहेत. १२ व्या व 
१४व्य़ा शतकांतील अनेक हृत्तलिखित गाण्यांचा संत्रह जपून 
ठेवलेला आज उपलब्ध आहे, त्यारेळचा हुंडलांब हा प्रसिद्ध 
कावे आहे. पूर्वीच्या हविसलोकांनीं मिळविलेल्या विजञयांच्या 
वणेनप( असलेल्या युद्धविषयक गाण्यांचा संग्रह झाहे. 
संपाचच्या प्रसिद्ध लढाईवरील (१३८६ ) व बर्गेडियन 
युद्धांतील नाफेल्सच्या विजयाबद्दळची गाणी फार चांगली 
आहेत. याशिवाय त्या वेळच्या स्वित्सलळंडच्या निरनिराळ्य 
[गांताल इतिहासवजा बखरा लिहून ठेविलेल्या आहेत. 
चग्डियन युद्धानंतर ऐतिह्वासिक अथ लिहण्याची लाट 
जोरांत उपळली. शिलांग, दस, एटाडेन, ळेझ, बांस्टेरन 
वगर लेखक प्रासद्ध आहत.स्तिस ह्यमनिल्ट लटिनवर्ध्ये लिहोत 


असत. नकाल मन्युअलने जपनमध्ये पोपविझद्ध परष्कळ । 


भापराधक्र कावेता लिहिल्या. म्यून्स्टरनं जमनमध्यें कोस्मो- 
प्राफआ। हृ पृत्तळ [लाहूल, सटफन स्तवित्सलडचा ३!तहास 
व. वणन जपेनभापत लिहिले. टोपोय्राफिया हणन शक 
पुस्तकमाला ( १६४२-८८ ) प्रश्षिद्ध करण्यांत आळी होती 
एकदरात १७ व्या शत्तकाच्या अखेरपयत जमेनप्रमाणें 
लाटनमध्येहि बऱ्याच लेब्षदांनी पुस्तक जिहिला आहेत उदा 
स्प्रचर, ज्यू हृ्टा, लंटिन.वगरे लेखकांनी लटिनमर्ध्ये पुस्तके 
लिहला आहेत. 3८ व्या शतकांत स्वित्झलंडनधील बोद्धिक 
चळवळ नोरांत आली. बेंसेळ, वचने वस्यरिच होया 
चळवळीची मुल्य़ ठिकाणं होत. बेसेलची गणितेज्ञांबद्दळ विशेष 
प्रक्ताद् द्योतो. त्यांत गुळर, बर्नालो, जेकब, जोहेन्स, 
डनियल हे प्रसिद्ध आहेत तपा स्वोत देल्वेटिक सोसायटीच्या 
सल्यापकां॥कां एक इसलिन हृ! प्रलिद्ध होता. याने इतिहास 
राननात ब अथशातल्ञ यांवर अनेक ग्रंथ लिहिले आहेत 
बन यंथाोळ हलर हा शास्रीय बरिपयावरील लेखक होता 


तथापि त्याच्या 'डाय आल्पेन' या कवितेने व घ्रवासव्गनांनी 


| र्ठात व बहत्त्व गाइल आहे. 


लोकांमध्ये पर्वेतावरील देखांव पाहण्याची आवड वढ- 
विळा, वायटन बचन अनंक ठिकाणी प्रवास करून व त्याती 
वणन लिहून देशांतील स टेषादथ अवलोकन करण्य़ाकड 
ोकांचं मन ओढळछं यारिव:य सुनर वषर इत लेख्कांनीि 
स्वित्झळडमधील जमिसगनिमत तारेओेंद् वरपांतशोभा, रम 
य देखावे यांवी,चित्ताकपक लेख डिहन यरोपभर प्राम 
करूनसांडली.५८व्या शतकात जमेन भाषा बोलणाऱ्या त्तित 
लांच्या वादक चळवळीच इवा0च दच बेद्रस्थांन हात 
यावळा बाडदर व न्नाटजर हे अत्यंत प्रश्षिद्ध लेखक होते 
यांनी विशपतः शेकपिअर, मिल्टन वगेरे दंडिळश कवाची 
यांच्या या गो्टोचा गोट 
चगेरे लेखकांची निप्थ देला महे व त्यावेळी या भांढणाळा 
बराच बोर आलेला होता. लेंब्हेंटेर नांवाच्या लेखकार्मे अर्श 
प्रदिपादन सुरू केळ ढी,चेहृ्यावरून माणसाच्या स्वभावाची 
परीक्षा करतां येते व म्हणन नुखतासाद्रेकशःत्र म्हणून एक 
सवत्तंत्र शाल्व बनविण्यासारखे आहे. पेस्टोलोजी हा प्रत 
शिक्षणशात्ली( १७४६-१८२७ ),हिझेल व सूल्झर हा सादर्य 
कल|[नयम यावरील लेखक वभेरे प्रल्द्धि लोक हऊत गल, 
वर सा(गेतल्ल्या तांन दाहरांखरीज इतरत्रादद प्रशि 
छेखक होऊन बेले. त्यांपेश्धा झुमरमन यार्ने आपल्या तम 
कालीन लोकांवर फारच छाप वत्तविळी होती. व्हान सुरत 
स्वित्झलंडचा इहतहास पद्धतशीर अत्ता प्रथप्र लिहिला. ८ 
एबेलर्ने या देशाय ' गाईड घुक ? फार चांगलें लि” 
आहे झोके यार्ने सामान्य लोकांकरितां एक इतिहास लिहिला 
तो अजूनहि पुष्कळ प्रचारांत आहे. पुढील काळांतील गता 


व 
ळेखकांमध्यें गॉथिल्फ, केलर व मेथर हे फर प्रतिद्ध कवा 
पु्तक 


> 


कादबराकार ट्रोाऊन गोल. सवस फेभिलो गबिन्तन द्व 
जे. डी वाइसन लिहले. जे, कुन्ह' यानें आतहप्त्तपर्वत डी 
तेथील रहिवाशी यांवर पुष्फळ कविता लिहिल्य़ा आहत 
इसाबेला कैसर या लोखेिझेने काविता त गोष्टी लट 
त्लीवर्गांचा मान राखला झडे. बोहाना स्पिरी दिनी £ द 
जेल्या लहान सुलांच्या गाठी अद्याप लाकांपुढ आह 
एकोणिस्ताव्य़ा शतकांतील ऐतिहासिक अथलेष्यकांमर्ध्ये ह 
गालचा इतिहासकार आफ्पते, प्रारेस्टंट चचेचा इतिहार्सरक 
बलोच, स्विस राज्यप्रटनेवर लिहिणारा कुमर, प्तित्त ड्रातिद 
लिहणार काम ब मग, |स्वप्त इतिहातकार व त्यांच 
ञणि स्तरिलंडचे कायद्धे चव राज्यव्यवस्था यांचा पतिला 
डिह्दिणारे वाइत्त वैध वगेरे लेखक प्रसिद्ध आहेत. 
काळांत वू्वा, ड्थ(र, एशर, समक्ष, रद्दन सालित झोळेतबरग 
वॉटेमन वगेरे अने इतिहातलेखक आहेत. (आ 3 ट्ट 
प्र दा यः--ांस्वस रातान्डच्या वाडूमर्यांतील >> 
ऑरथॉन हा अगदी आद्य लखऊ होय त्याच्या र 
हांगारपर कविता आहेत, . व गालरनाह्रि त्यांची स्ठ र 
आह. १५२३५ सध्य बायबलच प्रारत्ट फ़ 
रण्यांत भाळ, जिनव्हा यथे वाळिव्हानेझम स्थापन 


स्वित्स्वळेड 


महाराष्ट्रीय शानफीश. (स ) ४७९ 


त्विव्झ्ळेड 


पपप ---पपपॉटॉटॅलॅसिफ्सॉल्‌सॉर्लॉसिररररिररर्िसिसस्र्रिणाणाक््ण्ण्प्प्फ्प्य्->>>_-र्‍र्‍र्‍ा- 


हद... ("७ म्ह, 


याची दहदद्कोकत जेन डी ज्यत्ती हिभ लिहिली आहे स्विस 
रामान्डेच्या सुधारणावाद्यांनी आपळे इश्र (६पयक व धम- 


दञिपयक अंथ फ्रेम भार्पेन लिहिले आहेत. शंव्ह्ायच्या 
यूदुच्या हातून गितेव्ह्याची सुक्तग्र केढी त्यार्चे गद्यप्र्‍य 
वणन पिसेटर्ने व पद्यमय वर्शीन चपूज्धूरन केळे आहे. 


तथापि १८ ठ्य़ा शतकांपीळ ह्पित्ते रोधान्डेच्या वाडूमरय- 
वद्ध पुड १७ व्या शतकांतील व:ढ म्हणजे अगदांच फिडी 
पडते. १८ वे शतक टे त्या. वाळूनयार्ज सुदणयुगच हाय; 
आणि हु सुवर्णयुग प्रात्त होण्याचे कारण म्हटले म्हणजे 
१६८५ मध्ये एशिक्ट आफ नान्टीज रद्द क्षाल्यापासून कान्स 
सोडन स्व्रित्सठंडमध्ये आपल्या बुटुंबांसह कारुम यक्तन 
राहिलेल्या अनेक विठ्ठन आश्रितांची ( रफगीज ) मदत ह 
होय. या फ्रेंच विद्वानांना स्त भीच सम्रदाया वाडूमय़ांत 
झअमल्य भैंथांवा भर घातली व आपल्या प्रत्यक्ष वास्तव्याने 
स्तित्स्ष्लंडला अपत्रे महत्त्व आणन दिले.स्त्रित्ळड देशाच्या 
एतिह्याह्तांताहि ही गोट अनेक दृष्टना महत्वाचा झाह ञ्क्ला 
प्रकारच्या ॥१कट्वान प्राव आश्रंताषका पाहूला बड याने 
भर्तरशास्रमिपयक ग्रंथ लिहेळे व दोन मासिक चालवून 

नेक विंद्ठ'नांचे शात्रीय लष प्रासद्ध केले. ढुतरा स्वेट 
याने स्वित्झळंडचे उत्तम गइड-चु्क ना९द कले, त्याच्या 
आज्ञपर्यंत अनेक आवृत्या (डंघाल्या 5[देत. क्रारझन डका* 

या तत्त्तज्ञानाच! तेथ प्रस्तार कला. यांशिवाय बाबर, 
वुढे4क, हेटेठ वगर लेखकांती चांगल पआ्रथ लाहूल. 
१७५४ हृ ताल स्पि रापान्डेच्या वाडूमयातह्वाप्तांत फार 
महृत्त्वार्च आहे, कारण या सालांत रूपा िंनव्हा यंथ परत 
येऊन कायम राहिला, व्होल्टेअरने फॅवल! पुक्कांम ठवला 
आणि गिवन लातंनमर्ध्य १७५३१ पध्यच यऊत रादला 
हाता. या व इतर मोठफांय्या विद्वानांना मागाल विद्ठानाच्या 
सृम्यमळे रिकास्या क्षालेल्य़ा जागा भरून काढल्य़ा तथापि 
जमेव्हाला राहणाऱ्या खूष! व भेकर व त्याची मलगी स्टोल 
तर्सेच बॅजाभनिन,शिस्मांचार्‍यावच दवतर कत्यकाचे! स्म्सव।!डमय. 
लखकांत गणन! करता यते नाही; तर त भखल यर|पयन 
ब्राडमयांठीलच बडे लेखक आहत मडम चेशलहच्या 
कांही कादंबऱ्या व पत्ने प्रसद्ध आहेत. यांशिवाय 
दुपऱ्या कांडी लेखकांना भाल्प्त पर्वतांच्या उच्च उच्च 
भागावर प्रवास करून सुष्टिशास्राच सोशोधन करण्या- 
कडे इतरांचे लक्ष ओढलं यांपैकी सोसर या भुस्तरशास््र व 
हेवाघानशात्र (मॅटिओरॉलाजी) यांच्या सस्थापकान फापल्या 
भारप्तपदीहाच्या उच्च उच्च प्रवाशांच्या वणनाना सामान्य 
लोकांनां एक नवांन जगच जणूकाय दाखवून दिल, ड। त्यूक 
या बंधना आरप्सपर्वतांतील पदा्थविज्ञा'नावडे (फिजिक्स) 
हक्ष दिल. ब्रिडेल (१७४५-१८४५) यान छाहप्सपर्वेताच्या| 
अनेक भागात प्रवास बरून तेथील देखावे,मूळ रहिवाशांच्या 
नाडाराती व स्थानिक इतिहास वगर म़राहता राषट्रांय दृष्टान 
हिडून प्नासिकामध्ये प्रसिद्ध झली, व शाच त्याच्या ठेखामुळ 


। टॉफर, रबर, 


२.3 


जॅव्हेल वगेरे प्रवाशांना डेच उंच शिखरांपर्यंत 
प्रजात करण्याची स्कू'। झली. आलिञ्हर हा चांगला कावि 
होऊन गेडा. सुुरच्या इतिहाषा्च भापांतर करून त्याच्या 
पढ १८१५ पर्यंतचा इनिद्दास लिःहेण्यांच कछाम मोनाडं व 
त्याचा मित्र यादोधांदीं मिळून पार पाडले. याशिवाय डगेट, 
हितेटी, दगेरे अनेक लेखकांनी इतिहाहलेखनाचें काम केल. 
पेटिटसेन हा मोठा सभेभेदकवा उपरोधिक लेख व गूढार्थ 
कविता लिहिणारा होता. व्हिकटर बेवुलीझ हा फारच 
सखोजस्वी कादंबरीकार होऊन शेला. याशिवाय चात्रिञअर, 


क 
4 
च 


गेस्पेरिन या लाखिका व अनेक लेखदध होऊन गले. 
अलांकडील व!डूमयांत राड हा कादंबरीक!र व मानअर 
हा टोकाकार कवी, कादंबरीफार १ नाटककार हे उच्च 


दर्जाचे आादेत. त्याशिवाय वाइसरेली,टी 'ंगल,कांनट, फावरे, 
गरोडेट, भोनिअर, संजर, राकषल, व्हलेट, डरोरे अनेक 
आहेत. पुख्य वाड्पय-मातिक बिथ्लिओधिक युनिव्हसंल हे 
आहे. स्वित्झळेंडांद जन्सलेला अत्यंत प्रसिद्ध इतिहास 
कार प्रांमॉंड हा होय. चाळू काळांतील इतिहासकार 
म्हणजे बर्ड, क्‌, ज्झो, माइट, रॉट वगेरे आहेत. 
(इ)इटालियनसंप्रदाय.-र्‍या शाखचो प्रसिद्धि झाली 
आहे ही त्या शञाखदीळ चित्रकारामुळे (आर्टिस्ट्त) होय; ब 
या शाखेच्या वाडूमसयाला साहजिक इटालियन बळणच फार 
मोठे आहे. फरीस्कनी यार्ने भापल्या जन्मभूर्माइरतां शिक्षण- 
विगरयकू बाबतींत फारच मेहनत घेतली, व त्यानें स्वतःच्या 
रहात्या दॅंटनची माहिती ल्हिन प्रसिद्ध केडी. तथापि त्यानेतर 
लमिज्ञेसिने लिहलेले पुस्तकच फार उत्तम झाल भाह.टिसिरा- 
मध्ये वादबरी लेखनकलेला ऊामत'वस्था आली नाहो, तथापि 
पेश, वूझी, ऐशेल्डी, तिओकेरी हे कबो व नाटककार होऊन 
गेले. (१) रोमान्सवलेडिनतंप्रदाय.-णफक्त म्रिह्तोन्समध्यें 
फ्रेंच व इटालियर यांनां बदिणाप्रमा्णे असलेली एक चमत्का- 
रिक भाषा आहे. वास्सविक पाहतां ती या'च्यापूर्वी केव्हांच 
नाहीशी व्हावयाची; पण तेथील कांहीं लेखकांच्या व सोसा- 
यथ्यांच्य! चिकाटामुळे तिचो ऊर्जितावस्था आली आहे. 
त्यांत पुन्हां दोन प्रकार आहेत; ऱ्हाईन नदीच्या दरोतीर 
म्हणजे ओंबरळैंडमधील रोपान्सभाषा; व दुसरी एंगेंडाईैन 
व शेजारच्या दऱ्यांतत असलेली लॅडिन भाषा. रोमान्स 
भाषेतला अगदीं भाद्य लेख म्हणजे संट ऑरग्स्टाईन्च्या 
सर्मनच्या कांहीं मूळ लाटन भाषेतील भाळी द त्रांच 
भांपातर हा होय.हा लेख १२व्या शतकांतला असावा.लेडिन 
भाषेतील पहिली कावा. १५२७ मध्ये व्हान टेव्हसने 
लिहिलेली म्वूसो युद्धासबंधाची आहे. १५६० झध्ये न्थ 
यर्स्टाधटच भाषांतर झालल अह, त्यानतरचदा या दोन्हो 
भन पतल म्रुख्य पुस्तक म्हणज भाषांतर होत. त्यांत घाधिक 
व शिक्षणविषयक प्रेथांचींच भाषांतर मुख्यतः हेत. रोमान्स 
गत वात तकल्ला बेस्टलबभ हा कावे व भापांतर- 
कार लेटूर हा कवि, होंडर हा रसात्मक काव्यकार, देले्ठ 


स्वीडन 


महाराष्ट्रीय शानकोश्य. ( स ) ८८० 


स्वोडन 
टी ट._______________> ही 


हा अद्धत गद्यलेखक वगैरे आहेत. लेडिन भाषेत फ्छनी हा! 
कावे; कडेरस हा कवि, कादंबरीकार व भाषांतरकार व 
व्हूलंटिन, जुव्हेल्टा, लॅसेल वगेरे कावे इत्यादि होऊन गेले 
आहेत. अर्वाचीनस्विसवाडूरय( १९१० ते२०) 
इ ति हा स--3९१० तेर या काळांत नामांकित इतिद्वास- 
कारांचा मृत्यूने बळी घेतला. १९१२ साली प्राक्कालीन 
स्विस्तलंडचा इतिहास लिहिणारा मुइडेन हा वारला. बाबेर 
हा प्रवासवणनपर ग्रंथ लिहिण्याच्या कामांत वाकबगार 
“असलेला लेखक १९१३ साली धारला.डेकु्टिन्प हा 'रोमान्स 
भाषा ' या विषयावरील तज्ज्ञ होता तो १९१६ सालीं 
दिवगंत झाला. याशिवाय स्विस्त शिलदारीवरचा प्रसिकू 
लेखक ग्रेलृट “ बुलेटिनो डेला स्विझेरा इटालियाना ? 
या पत्राचा जनक व संपादक प्रमुख होत. 
ललित क ला.--इतिहासाचीच पुनरावात्ते ललित्तकलेच्या 
बाबर्तांत दिसून येत. होडलर हा प्रसिद्ध चित्रकार १९१८. 
'साळीं वारला.ब्री हा स्वित कृषिजीवित रंगविण्यांत नांवाज- 
लेला होता. तो १९१५ त वारला. शिवाय 'स्विल ललित- 
कलांचा इतिहासकार हा सन १९१२ साली मरण पावला. 
वाडूम़ य.--१९१०-२१ सालांताल शास्रज्ञांत प्रसिद्ध 
शात्तज्ञ म्हणजे कोचर ( १८४१-१९१५७ ). सुप्रसिद्ध सर्जन । 
डलृद ह! नाणकश्ञास्रज्ञ, प्राफ हा गणितज्ञ, ह प्रमुख होत. 
बॅलेटे, मोनियर, १ रॉड हे प्रसिद्ध लेखक होते. फड्डिनंह हा 


। गोथेन्बर्ग यांच्या दक्षिणेस आहे. याची सरासरी उची ३ 


भाषाकोविद म्हणून प्रख्यात होता. दाकिनच बॉनस्टेटेनचे 
चरित्र फार मनोरम आहे. त्याचप्रमाणं विनिगरने लिहिलेल 
“ झप ) च चरित्र, वासचे ' स्टांफ़ी ' चे चारित्र हे प्रसिद्ध 
चरिञ्राविषयक ग्रंथ या काळांत निमाण झाले. धमेविषयळ 
ग्रंथांत, मेयरचा “ अँग्लेमॉटाना ? व डोमेंगंचे * गे शोस्टे 
डेस विस्थूड्त चर ( १९१४ ) हे ग्रंथ विशेष नांवाजलेले 
आहित. भूस्तरशा्ञावर, हाईमचा ' जञीअओलाजी डर इबीझ, 
हा ग्रंथ सवेश्वुत आहे वणनाट्मक लिहिणाऱ्यामध्ये गॅलेट 
डान्स लाल्पे इमेरि हार्पे, * लेस प्राल्पेस बनाइसेस ? इत्या।दे 
ग्रंथकार प्रसिद्ध आहेत. शबर व स्टकेलबर्ग हे ललितकलाशा- 
ज्ञावर नांवाजलेळे लेखक आहेत. 

स्वरीडन--हें राज्य य्रोपच्या उत्तरेत आहे. यानें स्कँडि 
नाव्हयन द्वौपकल्पाचा पूर्वकडीलळ बराच भाग व्यापला 
आहे. याची सर्वात जास्त लांबी सरासर? ९९० मेल, जास्त 
रुंदी सरासरी २५० मेल, आणि एदर क्षेत्रफळ १७३१०५ 
चोरस्त मेळ आहे. स्कँडिनोव्हयन ्रॉपकल्पाचा आधारस्तंभ 
म्हणने बहुतेक द्रापकल्पभर पाश्चिमेच्या बाजूस उभी पसर- 
लेली पर्वेतश्रणी होय. हो पबेतश्रेणी नार्वे आणि स्वाडन 
या दोन्ही देशांमधील स्वाभाविक सरहद्द असून, तो अगदी 
उत्तरेपासून रूहीळँंडच्या उत्तरमरयाद्पयत गेलेली आहे. 
स्वांडननन स्वाभाविक चार मुह्य भाग पाहतां येतील; (१) 
सव नारळेंड आणि छहॉरळेडचा पश्चिमभाग मिळून बन- 
लेछा डोंगराळ प्रदेश; ( २ 3) मध्य स्वाडनचा एखळ प्रदेश; | 


म अडा डा भ्याड डन व कालच वी 


( २ ) दक्षिणेकडील व आमरेयेकडील स्मारहैंड नांवाचा उंच 
प्रदेश व (इ) स्केन मेदान-द्वीपकतल्पाचें अगदी दक्षिण टाक. 
पहिल्या भागांत सर्वात उंच पप्षेत व सर्वोत्कृष्ट देखावे आहेत. 
या द्रॉपकल्पाच्या मधून गेलेल्या पवेतश्रणीवरून पुष्ह्ळ 
नद्यांचा उगम होतो व त्या आभिय दिशेकडे वाहात. जाऊन 
बोध्निआच्या आखाताला मिळतात. या नद्यांच्या वरच्या 


। भागांत हिमनदीला गाळामुळे अडथळा होऊन सरोवरें बनला 


झसून या सरोवरांनां या नद्यांच्या पाण्याचा पुरवठा होता. 
लांबीच्या मानार्स॑ या नद्यांची रुंदी कमो आहे. स्टोरात्यु$ 
सरोवराच्या खाला स्टोराल्यूक नदोचा हृरस्प्रांग नांवाचा 
धबधबा आहे. यूरोपांत हा धबघबा सर्वात मोठा असून 
अतिशय प्रेक्षणीय आहे, हा दभर फूट उेर्चावरून एकदम 
खाला पडतो. मधल्या सखल प्रदेशाच्या भागांत मोठाली! 


म थर * > _*₹ *_ < ५५ > हो; ञ्वैः र 
सुर्पीक मैदानं असंख्य सरोवरे आहेत, त्य़ांपैका व्वेनर, क. 
मालर आणि जेल्मर हो मोठाली आहित. सर्भोवताल*₹ 

व उत्तर 


भागाहून १०० पासून २०० फूट उंच असलेल्या प 
वायव्येकडून दक्षिण आप्नेयीकडे पसरलेल्या वाळूच्य 
रांगांनी या भागांतील नैसर्गिक देखाव्यांत आण. 
ल 3 4» क त्व > त्येकडा 
भर घातला आहे. स्प्रालेंड प्रदेशाचा विस्तार नक ही. 
जुन्या स्मालेड प्रांतमर असून हा मध्यल्य़ा स्त ग्रे 
प्रदेशाच्या दक्षिगेस ब त्ताधारणपर्गे व्वेद््रग सरो!र 


०५८० 


1 व न क्ष्णि २२ ही. च्य श्र माण 
फुटांवर आहे. स्वाडनच्या दक्षिणेकडेहि उत्तरेकडच्या ची 


डाल, छार वगैरे नद्या आहेत. फिनळेंड वगळून १", 
मधोल कोणत्याहि देशांत स्वांडनच्या इतकी सरोवर नाहार्ष, 
देशाच्या एकंदर क्षेत्रफळापेका ५२ भाग म्हणजे तरातर 
१४००० चोरस मेल क्षेत्रफळ पाण्या" ब्यापळें आहे. स्वाद 
नच्या किनाऱ्याला नेविंच्या किनार्‍्याप्रमार्णे पुष्कळ 4 नश 
आखाते नाहांत,किंवा उत्तरसमुद्राच्या किनाऱ्याम्रमाण बा ची 
आच आखात, बाल्टिक, आणि केंट्रेंगट यांच्या किनाऱ्य 
वोशिष्ट प्रकारची नैसर्गिक शोभाहि ताही. तथापि आ 
सामान्य लक्षण असे आहे काँ, सर्वे किनाऱ्याच्या भी 
बेटांचे वेष्टण आहे. हवा मा न.-_स्कँडिनोव्हियन द्रॉपिक रा 
इतक्या ठेचीवर असलेल्या इतर देशांची या दपक 
तुलना केली अततां हवामानाच्या बाबतींत यांच्या ्ि 
दुरूरा कोणताहि देश नाहां, कारण येथील हर्वेत € "त्र 
कडून येणारा उष्ण वार मिळून य़ा हवेचा तीम्पणा र 
टाकून तिला सोश्य करतो. परंतु याचा दक्षिणी त्तर 0 तात. 
फार असल्यामुळे हरवत बच स्थानिक फेरफारहि घडून त्रे€ 
या सवे देशाचा सरासरी भाग आर्टिक सर्कलच्या हती 
आहे. स्वाडनमर्ध्ये जले महिन्यांत अतिशय उन्हाळा र्त 
च त्यावेळीं उष्णमान सरासरी मान ५१” पासून ६९ रॉय 
अक्षते, पण जानेवार्रात ४" ते ३२*प त अस्ते. या 
हिवाळ्य़ांत हूब[मान अगदॉो कमी असणारी दोन 
आहेत, त्यांवेकी एका ठिकाणीं जानेवारी भाहेन्यांत 


र्क 
र्त्ब 


> 2 
महारा्रीय शानकाहा. (स ) ४८१ 


स्वीडनं 


क कायाकभोळडककािचकळेज क सण >>> 


स्वीडन 
मान ८.५" आणि दुसऱ्य! ठिकाणी ३.८" असतें. येथ 
उत्तर भागांत मे महिन्यांत वरसंतक्रतूस, जूनच्या 


मध्यांत ग्रोष्मक्रततत व आगष्टच्या मध्यांत शरदक्ततूंत छरवात 
होते. दक्षिण आणि नेक्तेत्य भागांत माच महिन्यांत 
वतंतक्ततस, मे महिन्याच्या मध्यांत श्रोष्मत्रतूस आणि 
आक्टोबर महिन्यांत शरदक्ततूस सुरवात होते. केर” 
सुएन्डो येथे उत्तर अक्षांश ६८" २६” वर नाणि समुद्रसपा- 
टोवासून १०९३ फुटांवर मेच्या २६ व्या तारखेपासून झुळेच्या 
१८व्या तारखेपर्यंत क्षितिजावर सूर्य सतत दिक्षतो.त्याचप्रमाच 
उत्तरायणांत दृपरन्ड येथे २३ तात, स्टॉकहोम येथ १८२ 
तास आणि ळुंड येथें १७३ तास दिसता. पावसाचे सरासरी 
।॥्षिक मान १९.७२ इंच अत्तर्ते. हृ मान ठिकठिकाणा उत्तर 
कडून दक्षिणेकडे वाढत जातं आणं जेक्तुत्यिकडे हृ सवांत जास्त 
द्वोर्ते. त न स्प ती.ऱ्द्वापकल्पाच्या मधून गेळेह्या पर्वताच्या 
रांगेच्या वरच्या उच भागांत एकहि वृक्ष नाही. यापर” 
शाच्या भोवताली बहुतेक बच वृक्षांचे रान आहे. याच्या 
खाला वेन्नर सरोवराच्या ईशान्येकडील आणि ढाले नद"च्या 
उत्तरकडील सवे प्रदेश “फर वृक्षा'च्या रांनाने व्यापला आह. 
फर?, "पाहून? आणणि स्पर ह वृक्ष फार आढळतात. देननर 
सरोवराच्या पायथ्यापासन बाल्टिक किंनाऱ्यावराल कल्मर 
पर्यंत जाणाऱ्या रेषेच्या दक्षिण भागांत 'वांचे वक्ष आढ ळ- 
तात. प्रा णी.--कांदह्दी थोडीशी जनावर सर्व देशभर आढळ- 
तात. ती म्हूणजे ससे व वीझल हा दत उंच डोंगराळ 
प्रदेश वगळ£&५ास यांत खार, कोल्हा आणि इतर कांह 
रानटी जनावरांची भर पडल. वारके) निरनिराळया भागांत 
निरनिराळ्या प्रकारची जनावरें थोड्या प्रभाणात ओढळतात. 
येथील लोकसंख्या सुमारे ६० लक्ष आहे. ळोक भझार्य 
वंशाच्या स्हॉडिनेव्हिअन शाखेचे आहेत. परतु यात सरासरी 
३९८-.. फिन-भागे.५१९ ठेयवंशानोलोक आहत "१९० 
आणे नावमिअन लोकांच्या स्वभावामधील फरक उघड आह. 
स्टरीड लोह जास्त आनंदितवृत्तीच आण रंगेल अक्सत!त. 
देशांतोलटदळण वळण --'१९२२ घाली १४०२७४ 
जहाज व बोटी स्वीडनच्या कालब्यांतून गेल्याच नमद भाह. 
१८५६ साली येथ पहिल्याने आगगाडी सुरू झाली सध्यां 
सरासरी १५००० किलोमीटर आगगाड!चा पागे तयार 
आह, ब आणखी पुढ वाढविण्याचे काम चालच आह. सरा” 
त्री १. मागे खाजगी वड सरकार! आहे. हे रस्ते सवे 


देशभर पसरळेले असून उत्तरेकडे गे औषणि तसिल्जसरोव« 
१९ व्या 


राच्य, * तालचा प्रांत येथपर्यंत पसरले आहेत 

शतका ' प्रथत कालवे बांधण्यांत आले या काल- 

व्य़ांची एकंदर लाबी सरासरी ७०० मळ आई 

उद्यो ग ध॑ दे, शेतकोः--एकंदर जमिनीपैकी लागच 
प्रमाण शकडा 


च्या. किवा कुरणाच्या जमिर्नाचे सरासरा 
बारा आहे. हू प्रमाण कांहीं ठिकाणी फार कमलास्त आहे 
उदाट्रणा्थे -स्केन शेकडा ६०, मध्यभाग ३० आणि उत्त 


रभाग ३ ते ४॥ आहे. एकंदर लोकसंख्येपैका अर्धे अधिक 
लोक शेतांच्या आणि गुरांची पेदास करण्याच्या धंद्यांत 
गुतले आहेत. ओट, राय, बाली आणि गहूं हॉ मुख्य पिके 
आहेत. याशिवाय बटाटे आणि बीटचा पिकेहि निघतात 
दूघदुभत्याचे कारखाने कार फायदेशीर भाहेत व त्यांनां 
सरकारची बरोच मदत आहे. येथील दूधदभत्याचा जास्त 
खप इंग्लंड आणि डेन्मार्क या दोन ठिकाणी होतो. जंगला- 
पैका » भाग सरकारी आणि बाकांचा खाळ्षगी भझाहे आग- 
गाडीचे स्लीपर, “ पिटू-प्राप ? आणि लांकडाला गादा हे 
लांकडी जिन्नस ताहेर देशी. पाठविण्यांत येतात. 
खा णौ.--लोखंडाच्या खाणी सर्वात जास्त महत्त्वाच्या 
आहेत. १९२३ साला ५५८८१७३ टन लोखंड खणन 
काढले. बहुतेक सर्वे खाणी नोरलेंडच्या अगदी उत्तरेस 
आणि बोध्रिआच्या आखाताच्या दक्षिणेपासून वेन्नर सरोव- 
राच्या उत्तरेपर्यंत पसरलेल्या प्रदेशांत आहेत. बद्दुतक से 
ळॉखंड मेंगनेटाइट ६1हदे, आणि मधल्या प्रदेशांतील बहुतेक 
सवीत फास्परस नाह. याशिवाय पुढे दिल्याप्रमाणे निर 
निराळ्या ठिकाणी निरनिराळ्या खाणी आहेत. तांबे-फलन 
आणि झट्व्हिडबर्ग ( ओस्टरगोटक्डंमध्यें ). सोन व चांदी.- 
फलन व सला. शित्त -सला व कफव्हेल्टोप. जस्त.-अम्मेबरे 
कोळसाः--स्केन, बिठ्लेशोल्म, जुफ, होगनस. या ठिकाणी 
का र खा ने.-ालोखंडाचा येत्रें तयार करण्याचे व 
यांत्रिक कार्मे करण्याचे, लांकूड कापण्याचे, लांकडाचा गाद 
करण्याचे, कापड आणि सूत काढण्याचे, गह दळण्याचे; 
साखरेचे, मद्याके करण्याचे, दूघदुभर्ते करण्याचे, कागद कर- 
ण्याचे व इतर जिनसा करण्याचे कारखाने फार प्रासिद्ध आहेत. 
ब्या पा र.-र्‍वार्षिक निगेत सरासरी तात कोटी पोंड 
किंमर्तांच्या मालाची आहे व भायात आठ कोटी पोंड किम- 
तीच्या मालाची आहे. शक डा पन्नास प्रमाण लांकडाच्या 
निर्गेतार्चि आहे. बाकीचा बाहेर जाणारा माल म्हणजे लोष्ड 
आणि पोलाद, अशुद्ध लोखंड, यंत्रे आणे आऊतें लोखछी 
आणि पोलादी सामान, लोणी, कागद, सुतारकाम, गाणि 
आगकाड्या हा होय. बाहुरून आंत येणारा भराल म्हणजे 
कोळसा आणि कोक, धान्य, काफो, यंत्रे लांकर, कर्च्चे सत 


, वळीव सूत, कापूस, गरम कपडा व कच्ची चामडी हा होय 


ब्यापार करणाऱ्या नाकाचा एकदर सख्या सर[सरी 
२७०० अहे च त्यांचे 'टनेजल' १३०००२० भ्ाहे गार्थबरे 
स्टॉकहोम, हेलसिंगबग, आणि गे ही मुख्य बंदरे असून 
त्यांपैकी न्यापारी महत्त्वाची स्टॉकह्दोम,गोथबग आणि माल्मी 
होहोत.राषट्राचानमाख च.-आगगाड्या, जेगळ,रेळप्राक 
शेतसारा, जकात, दारू आणि बौटच्या साखरेवरील कर 
आणि पोस्टाचे उत्पन्न या उत्पन्नाच्या सुछ्य बाबी आहेत. . 
लष्कर,भंतस्थकारभार,आरमार, आणि शिक्षण या खात्यांवर 
बहुतेक सदे खचे होतो.या राष्ट्राचे उत्पन्न सुमारे ४कोटी पोड 
आहे, घटना राज्यकार भार.--येथ इंग्लंड प्रमाणे 


स्वीडन 


मर्यादित राज्यपद्धति आहे.साधुनिक राज्यघटना १८०९च्य! 


आहे. राजा हा कोन्सिल आफ 
स्टेटच्या मदतीने कारभार चालवितो. डाएटर्ने केल्या 
श्रत्येके नव्या कायद्याला राजाशी सुमति लागते. सीढ- 
नचा राजा लुथेरन चर्चेचा अतावा लागतो. पालेमेट किंवा 
डाएटचे दोन भाग (“चबर?) असतात. पाहिल्या अंवर- 
मध्ये १५० तभासद असतात व त्यांची निवडणूक, "लाने? 
वतीनं कांह्या प्रतिनिधिक संस्थांकडून आणि कांदा मोठाल्या 
शहरांच्या म्यु(मसिपळ कोन्तिलडडून होते. दुतर्‍्या भागांत 
२३० सभासद अततात. यांपेद्धा १५० खेड्यांतून आणि €० 
शहरांतून निवडले जातात. १९०७ शालापाघून बयांत 
आलेल्या सवानां मत देण्याचा अधिकार देण्यांत आला. 
स्थनिक कारभारासाठी स्वोडनचे २९ जिल्हे पाडण्यांत झाले 
आहेत. पेकी प्रत्येकाला 'लान' असं म्हणतात. न्याय 
देण्यासाठी तीन प्रकारची कोर्ट आहेत; (१) यासाठी 
एकंदर ११५९ खेड्यांतील भाग पाडून त्यांचे आणखी पोट- 
भाग केळे आहेत. प्रत्येक पोटभागांत एक कोटे अतत, व 
या कोटोसाठी एक न्यायाघांशहा आणि बारा बिनपगारी 
असेसर असतात. शहरांतील कोटीत एक मेयर व कमात- 
कमी दोन अल्डरमन असतात. (२) स्टाकहाम, जानवॉपिग 
आणि क्रिश्चनस्टाड येथ मोठी कोटे आ? (३) आणि या 
सर्वावर एक वरिष्ठ सुप्रोम कोटे आहे. १९१८ त 'पूअर ला? 
कायद्याप्रमाणे १६ वर्षे वयावरील मुलांनां व सवे निरा 
श्रितांनां मदत करण्याची प्रत्येक काम्यूनवर साक्ते क्रेलेली 
आहे. १९२२ साली अशा मोठीं अनाथग्रहई १५९२३ असून 
त्यांतून सुमारें ६८ हजार लळोकांदी सोय होती. याखेरीज 
गरीदांकरतां १५७१लद्दान झंपड्या बांधलेल्या होत्या.ल प्क- 
रआणिआरमा र.-ल्प्करी शिक्षण सर्वाना सक्तीचं 
आहेव २० पासून ४र वर्षापर्यंत बयाच्या प्रत्येकाळा लष्करी 
नोकरी करादी लागते. सर]सरी शिपायांची फोज 
कायमची अप्ते व दर वपी शिपाय:नां शिक्षण 
देण्यांत येते. लढाईच्या ळी लढाइचे सर्वे प्रकारचे काम 
करण्यापत एकंद्र ६ लक्ष लोक गोळा करतां येतील अता 
अदाज आहे. स्टाव्हाम, रायन सरहद्दीवरील बाडेन, 
वेटर सरोवरावराल काल्सवोगे, काटेस्क्तोन, गोथबगे आणि 
गोटटेंड या ठिकाणी ब्रिद आहेत. येथाळ भरमार लहान 
आहे पण त्यांत ३६०० ते ७९८० टनांच्या ११ सोट्या 
बोटी आहेत, शिवाय १० ढिस्ट्रयर, ३ टापंड गनबोटी, २७ 
टापेडो बोटी, एक पाणसुहंग वेरणार जद्दाज व १७सबूमरीन्स 
झाहेत घ म.--दीकड[ ९९ वर ल.क ल्थेरन प्रेटिस्टंट परमाचे 


कायद्याअन्नर्य झाळेडी 


२८००० 
८५००० 


आहेत, व हान धमे सरकारी अ'हू. तथापे इतर 
धभीयांनां केणत्याहि बाबतात कमी दृक्क नाहीत 
शरि क्ष ण-र्‍्धमाचा आणि शिक्षणाचा इतका निकट 


सधध आ? क॑, सरकारन हा दोन्ही एकाच खात्याच्या 


देखरेखीखाली टेवला आहेत. निरनिराळ्या दजाच्या ताच्या 


| 


महाराष्ट्रीय शञानकोश. (स ) ४८२९ €्वॉडब 
>>> भु॑ःःःञःःः:-ःामप्म्कम“---ः-----मा---नन॥४५एट्स 
शाळांतून प्राथामिक शिक्षण देण्यांत येत.येथे स्लाइड शिक्षण 


पद्धति सुरू केल्यापासून तिजकडे सर्वे जगा लक्ष बेघर्ले गेल 

या पद्धताप्रमार्ण सुलांस ब मढडीदां हस्ठकोशल्याची कार्म 
शिकविण्यांत येतात. लोकांच्या खातगी शाळांतन उच्च शिक्षण 
दण्यात यंत. स्टाकडोम, गोटेबत थयेथाल उच्य शिक्षणाच्या 
सस्थांतून धदेशिक्षण देण्यांत येत. सरकारी शाळांतून बिशप 
हा. सुपारटेंडटचे हाम करतो. उप्हा आणि ळंड 
'८काणा सरकारी विश्वव्दयिांलथ आहेत चव याच तोडीची 
स्टाकहाम थेथ एक 'कंतेला? रेशकडस्था आहे. स्टाकहीम 
आणे गोटेवर्ग येथें तरकारी देखरेखीखाली असलेली खासगी 
निद्व वदयालय आहेत.शा त्रा य शिक्षणाच्या स स्था 
स्ञाडरा लकडपाची स्थापन ११८६ त झालीं व हिच्यात 
स्वीडिश भापा आणि बाडमय शिकावर जारे. अकॅडेमी ऑर्फ 
साय (१७२९)मध्य स|रशाल्राचे दिक्षण मिळत याशिवाय 
नेरविराळ विषय शिकवण्यासाठी रॉयल अवडम! म 


सुंस्था आहेत. स्टाकहोम, उप्ताला, ळुंड ञणि गोटब च 
ठका०| पदा ्थत्म्रदाालर्य भहूुत.इ तिह्ाास स्शाडन देशा 
ताल [हवासी हु प्राचीन काळच्या गोटर ब गौट र जाति 
वराज असतावत. इ स.८२० त ऊस्गर नांवाच्या जर 8 
प्रत्तरकान ।लखत्ती धमाचा प्रसार केला. याच सुमार 

स्वाडिश लोकांना बलक सद्राच्या परया इिनाऱ्यावर वसात 
करण्यास सुरवात केली. १० व्या शतकाच्या कखरीस एरिक 
नांडाचा राजा होता त्यान नार्वपयत आपली सत्ता नेढी 
एरिकच्या कारदी|त ख्रिस्ती घमीचा प्रसार वराच कार्ट 
त्याच्यानतर आलेला राजा तर स्वतः धमाने खिस्ती होता 
याच्या कारक!द।त नाव व स्वीडन यांच्यांत वेबनाव द्व 
लहान लहान लढाया होऊन १०१९ त कॉंगेह्फ येथ ६ 
राष्ट्रांत तह्ठ झाला. १२ व्या शतकाच्या सुरवातीस त्र 
नांवाचा राजा गादीवर आला. त्याच्या कारकीर्दीत € 
ग[थ लाकांच कायमच एकोकरण झाले. ११५*च्या 

स्वीडिश चचंदी रचना हतर देशांतील चच!!माण व 
आला त काहा त्रपाना उप्साला य! त्वी!डरा राजवा र्क 
शहरी घमोष्यक्ष,चे पीठ स्थापण्यांत आले. १११५ त ९ ह. 
डथूकचा मुलगा मेरनत याला राजा निवडण्यांत बीं 
याच्या आदेचा बाप नोंवचा राजा असन त्यार्च ना यी 
हाकन अस हाोत.दकनच्या मरणानंतर मॅेंगग्सकडेंच रं 

यादी आढी व अकद्या तऱ्हेने स्वंडन आणि नोटेचे पु, माव 
झाल १३८८ त स्वा/डिवा लोकांच्या सांगण्यावरू ह“ 
वे नावच कारभ!र पद्चाणारा मागरट हिन रहीडन चा य़ा 
वट य.ला हांकून दिल. १३९७ लकामर येथ तिन्हा राष्ट्र 
प्रातानवाची सभाझाडा; व ए'रक या" तिन्ही ₹ ष्रांचार, 
निवडण्यांत ऊळ पण हे एदीकन्ण राजकीय २१ दप 


र 


प्रार्राति 
र्‌ य । 


शी 
वयक्तिक होतं. पुढे डन्मा डे आपल्य़ा मडीश्रमाणे "| 
जा वि रट 
नोदवर राज्यकारभर करण्याचा प्रयत्त करूर€ यी 


| ए्वोढत्य त्याच्या बाजूचे ऊझापल कंग दाहून दतर्ळे १“ १ 


स्बीडन 


महाराष्ट्रीय शानकोश. (स ) ४८३ 


-ःस्वौडन 


चालसला राजा केले. त्यास्या मरणानंतर १४७० सर्थ्ये परत | स्वारी करून त्या प्रांताचा कांही भाग मिळविला. तिसऱ्या 


डेन्माव्ेंच्या पाहिल्या खित्चन राजाच्या अमलाखाली नेर्वि 
स्वांडन व ढेन्माक या तान राष्ट्रांचे एकीकरण झाल. & स. 
१५२३ते १५६० पर्यंत पहिला गुर्टोव्हत ह्वा स्वीडनचा राजा 
होता. त्याच्य! कारकीदीत धार्मिक व राजकीय सुधारणा 
झाल्या. धर्माग्यक्षास हद्दपार करण्यांत आळे, पोपच्या! विरो- 
घास न जुगानतां राजांम आंपंतल्या हातांत धार्भिक व्यवहार 
घेतला व सुधारण करण्यात प्रोत्साहन दिले. खीडनचा 
राजा तिसरा ज्ञान वारल्यानंतर, कांहा. परस्पर नात्या- 
गोत्या'च्या संबंधानं पोलंडच्या र]जाच्या अमलाखालां स्ःडन 
गेले. तिसऱ्या जॉनच्या कारकादीत ख्रीडन हा दश कथा 

लिक घर्मामुळे अधोगतीला जञात होता. सिंगिस्मेड-पाल- 
डचा राजा-याच्या अमलांत प्रेटिस्टंटांनी बंड केलें. सिंगिस्मं- 
डला पळन नार्वे लागले. प्रॅटिस्टंटांचा नायक दृस्यूक चालेस 
हा राज्यारूढ झाळा. त्यावेळी रामन कॅथलिक लोकांना 
हुद्दयाःच्या जागा दण्य़ात येऊं नये. असे ठरविण्यांत भाळ 

१६११ च्या समारास स्वीडन व राया यांच्यांत युद्ध जुपल 
ते पुरे होण्यापूर्वीच चालत वारला. त्य़ाच्या मुलांन (गुस्टोव्ददसनं) 
नेअर्ड येथ तहावर सही करून तं युद्ध मिटावल १६१७त 
गुस्टोव्हसर्ने राज्ययंत्रांत काह सुधारणा केल्या; व ते अधिक 
लोकसत्ताक केल वध लोक*तिनिधीसभा. स्थापन कला 

व्मदाजपत्रक मजर करण्याकरता दर वर्षा सदर समेची 
संमति मागण्यांत येत असे. सद्र समेला कायदे कर- 
ण्याचाहि अधिकार असे. परंतु राजांम आपल्या हातात 
व्हेटोचा अधिकार ठेवला हता स्वीडनते यूरोपांत झालेल्या 
तास वर्षांच्या लढाईत भाग घेतला होता. तात शेवटी कांही 
प्रांत व भपनीतील ओडर, एल्ब व वसर या नद्यांची मालको 
मिळाली. दहाव्या चाळेसच्या कारकीदीत पाऊंड स्वीडनचे 
युद्ध झालें, व या युद्धान स्वीडनर्च लष्करी सामध्ये मोठं 
आहे अशौ लोकांची खात्री झाली. १६० त स्वोडनमध्ये 
अकल्पित रोतीने राज्यक्रांति घडून आलो व रानाच्या 
हातांत अनियंत्रित 
ठरली म्हणजे तिर्चे म्हणण राजान ऐकलंच पाहिजे अस 
नाहो, तर आपया मताप्रमाण वागण्यास त्यास माकळाक 
आहे, असे ठरविले गेले. चालसन सैन्य आरमारात सुषारणा 
करून राज्यघटना उत्तम रीतीने आखला १६५९ च्या 
सुमारास 'प्रेटरॉदेन वॉर युद्ध झालव ह्यांत स्वरीडनला आपला 
स्वोडनबाहेरांल मुलूख गमवावा लागला. चालेंसनंतर त्याचा 
मेव्हणा गादीवर आला 
सत्ता मर्यादित झाली, व. सवे सत्ता प्रतिनाषेत्तभळड आली 
पूर्वीप्रमार्णे चार सभा होऊन आपाप तौल दवेषांमळ कांठला ह 
कायदा पास होईना. कारण. एका कायद्यास तान सभांची 
संमाते लगे. १७३८ च्या सुमारास रां 
भ्रिय अश्ा.मताचे दोन पक्ष पडळे, व आपा 
शाही मावळी, १७४१ त रशियाच्या फीनलंडवर 

द्व्रे 


पसांत बेबंद- 
ह्वीडनने 


त्याच्या कारकीर्दीत परत राज- | 
| पटल्यामुळे नवीन लढाऊ जह्याज जनतनस्वतंत्न रांतीन वगणी 


| 


ततावादी व युद्ध- 


गस्टोव्हतर्ने (१७७१-९२) यां दोन पक्षांत समेट करण्याचे 
प्रयत्न कळ पण ते ०पथ गेले. तेव्हा त्यान .पुत्सह्यागेरांच्या 
दावपेचांनी हो बेबंदशाही कह्यांत आणली. याच्या कारकीदीत 
स्वोड्नची बरीच भरभराट झाली. पण १७९२ त कांही 
अरा[जकांना त्याचा खून केला. १८०९-१९ पर्यंत १३ बा 
चाळेस राजा राज्यारूढ हो ।.ह्यास सरदारांनी राजा ळेला होता. 


। हा निपुत्रिक वारल्यामुळ सरदारांपेकांच माशल बनीडोट याला 


भावो राजा- नेमण्यांत आल. व याच्याच वंद्ञांत दछी.स्वीड- 
नची गादी चाळू आहे. ३१० त डेनमाकंच्या ताड्य़ांतून 
नार्वे काहून स्वीडनला जोडावे या अटीवर स्वीडन नेपोले- 
यूनच्या "िरुद्धवाज़प्त मिळालं. १८१४ त नोर्व स्त्रीडनला 
जोढडण्यांत आले. वर्नाडोट शरद्वार गादावर बसला तेव्हां 
त्यानें १४ बा चाऊस हे नांब धारण केले. याचा कारकीदे 
शांततेची गेळी. यानतर यांचा मुळगा कस्कार गादीपषर 
झाला. १८५९ त अआास्कार भेल्यावर १५ बा चाळेत्त गादा> 
वर आला. त्प़राने राज्यव्यवस्थेंत. बरोच सुघ!रणा केली. 
बड्या लोकाची व सामान्य लोकांची सभा असे प्रतिनिधि 
सभेचे दोन भाग करण्यांत आले. १८७२ त दुसरा. ओ€कर 
गादीवर आला. याने आणखी कांदा सुधारणा छेल्या. मत- 
दारांचे क्षेत्र विस्तृत केरे. मतदार छघ ठरवून उमेदवारांची 
संख्या मयीदीत केळी. १९०५ मध्ये नॉर्वे व स्वीडन यांच्या 
प्रतिनघांची कालेस्टेंड येर्थे सभा भरून कांहा अटी ढरून 
नावे स्वतंत्र प्रांत म्हणून जःहोर करण्यांत आलं. (नाव पहा) 
१९०७ साली ओस्कार वारल्य़ानेतर त्याचा मुलगा पांचवा 
गस्टाव गादीवर बतळा. यावेळी राष्ट्रीय संरक्षणाचा प्रश्न 
प्रामख्याने स्वीडिश जनतेख्या पुढ उमा होता. १९०५ 
साली स्वीडन व नाव यांच्या एकांचा भंग झाल्यासुळ,व 
ताब्यांत असह्य़ामुळे सीडनला, 
नेणें करून होईल त्या! प्रका- 
१९०७. साला, 


फिनलंड हु राशयाच्या 
परराषट्रापासन आपल सरक्षण 
रची तजव!ा!ज झरण आव्यक झाल हात 


उता आडी प्रतिनाधिसभा राजाची नोकर | या प्रश्नाचा विचार करण्य़ाकरतां .एक कमिटी नेमण्यांत 


झाली. पण त्या कप्तोटींतील सभासदांमध्ये ऐकमत्य न 
झाल्यामळें स्दीडन सरकाराने स्वतेत्र रांतीने पुक बिल पुढें 
आणिले व लिब(एळ अगर प्ोशल इडेमोक्रट पक्षाच्या 'विरो- 
घाला न जुमानतां ते पास करून घेतले; हें बिल नवीन 
लढाऊ जहाज तयार करण्यासबेर्घांचे होत पण १९११ साली 
वटिंबरल पक्ष निवडणुकात यशस्वी &!ल्यान ह काम दिरगा- 
इवर पडल. तथापि लोकांनां देखोल राष्ट्रसरक्षणाच महत्त्व 


जप्नवन बांधावयाचे ठरविले व प्रधानमडळाला न विचारता 

राजाने या योजनेला संमति दिष््यामुळ प्रधानमडळाला राजी 

नामा देणे भाग पडल. १९०७ ते १९१४ पर्येतच्या झवा 

ह्वाडनमध्यें बऱ्याच सुधारण! घडून भाल्या लिंडमनचे प्रधान- 

मंडळ अधिकारावर असतां प्रलदानाच्या कायूद्रांत सुषारजा 
ब्र ह 


श्वाडिन 


. महाराष्ट्रीय क्षानकोश. (सं) ४८४ 


सरकारला कायद्याच्या बाबतीत सहल देण्याकरतां रेगेरिंग्स 
रॅटेनचो स्थायना, जमीनबाबत कायद्यांत सुधारणा इत्यं॥दे 
महत्त्वाच्या गोष्टो घडून आल्या स्टाफच्या प्रधानमंडळाच्य! 
कारकार्दींत सामानिक बाबतीत बरेच कायदे करण्यांत आले. 


१९१४ साला स्टाफच्या प्रधानमंळाने रानीनामा दिल्या- 
नतर हमसाकिजल्ड ह| प्रधान झालां. याच्या कारकीर्दीत 
महायुद्धाला सुरवात झाली. स्वाडननं आंपल॑ तटस्थ राह- 
ण्याचे धोरण ताबडतोब जाहोर केलें. व आपल्या आरमारी 
इद्दीत कोणाहि युष्यमान राष्ट्राचे जहाज येऊं ने देण्याची 
खबरदारी घेतली. त्याचप्रमाणे सेन्यवाढ, नवीन जहाजांचे 
बांधकाम इत्यादि कामालाहि स्वीडन सरकारने संमति 
दिली. महायुद्ध1च्या सुरवातीनंतर कांहां दिवस तवे पक्षांनी 
अंतस्य मतभेद पुढें न. शाणतां, महायुद्धामुळे उत्पन्न 

लिल्या आर्थिक परिस्थितीच; प्रश्न सोडविण्याकडे आपल 
लक्ष पुरविले. तथापि थोडक्याच दिवसानंतर पुन्हां अंतस्थ 
झतभेदांनां तोड फुटलं व त्या वावटळीत हमसाकिजोल्डच्या 
प्रधानमंडळाला राजीनामा देणं भाग पहून खाट्झ हा प्रधान 
झाला. तथापि त्यालाहि लषकरच राजीनामा देणें भाग 
पढून प्रो. एडनने संयुक्त प्रधानमंडळ बनविले. १९१८ 
साली कायद्वेमंडळांत लोकपक्षाला धिक शिरकांव 
मिळांळा. श्रियांनां मतदानाचा हक्क मिळाला. महायद्धाच्या 
अमदानांत स्वीडन व नावे हे दोन्ही देश समान संकटांत 


सांपढल्यामुळ त्यांच्यामध्यें पुन्हां सूत जमण्याचा रंग दिसु. 


छागेला. स्वीडनलां राष्ट्रसंघाचा सभासद करून वेण्यांत 
माले. तसेच लिनेव्हा व वॉशिंग्टन येथील आंतरराष्ट्रीयं मजरं- 
परिषदांनाह सभासद पाठविण्याचा स्वीडनला मन मिळाला! 
हालेढे बेटांसंब्धी स्वोडन व फिनलंडमधील वाद राष्ट्रसंघाने 
सोमोपर्चॉराने मिटविळा. जातवार कराच्या प्रश्नावर लिबरल 


पक्षाचा विनय ल्लाह्यामुळे एडनच्या प्रधानमंडळाला रानी- ' 


नामा द्याबा लागला. त्यानंतर गीरच्या नेतृत्वाखाली प्रधान- 
मंढळ बंनविण्यांत आळे. तथापि लवकरच गौरने रानीनामा 
दिल्यामुळे ओत्कार व्हॉन सोडो हा प्रधान झाला. १९२०- 
२" सालांमर्ष्ये स्वीडनमधीळ सांपत्तिक परीस्थिति फार विध- 
ढळी व ती सुधारण्याचे काम नवीन प्रधानमेडळावर पडल 
होत. वा हूप्न य.--तेराव्या शतकापर्यंत प्राचीन ह्कॉति- 
नॅंब्हियन भार्षेतील प्रेथांहून भिन्न अर्स स्वाडिझ वाढूमय 
म्हणून मुळांच आह्तित्त्वात नव्हत; आणि त्यानेतराह ( रेफ- 
मेशन) धमंसुधारणेच्या काळापर्यंत मध्यंतरी स्वॉडिश वाहूम 
याची वाढ तिशेष मोठी किंवा झपाटय़ाने झालेली नाही 
स्वि&श भाषेचे अगदी जुने लेखी नमुने व्हणकषे 'कोन ला 
बंरंचे इृत्तलेख हे होत. त्यांत कांही १२३० मधील व कांही 
१३४७ मील आहेत. हे सर्वे प्राचीन कायदेग्रंथ सप्राह 

करून प्रॉसेद्ध करण्यांचे काम विद्वान कायंदेपाडत ग्लीटर 
(_१५७९५>१८८८.)' याने केलें आहे. मंध्ययुर्गान स्वोडेद्रा 


'फारसा झाला नाहो; फॉर काय पण 


' कहसा येथं चन्सलर झालां पण १५४० त त्याला सुधा 


णुकाविषयी' चा ग्रंथ होय: हा ग्रथ १६३४ त छापला गेला. 
त्याचा कता म्राहत नाहां. तो ११५३ मर्ध्ये होऊन गेला 
अज्ाव| अस म्हूणतात. यांत सामान्य नोति व राजर्नातार्सिब 
घानें उपदेश मोजक्या व भोरदार मार्षेत केलेला आहे. सॅट 
बगिटा ही ऐतिहासिक व्याक्त फारच महत्त्वाची भाहे. अनेक 
धामक प्रथांवर तिच नांव ाढळते. त्यांत “श्वर प्रणीत 

( रिव्हिलेशन्स ) व मोझेसच्या पांच प्रथांचे ह्वीडिश भाषा- 
न्तर हा पुस्तक कार प्रशिद्ध आंदवेत. बाकीच्या बायबलचे 
भसाषातर ब्यूडढ नांवाच्या सेकनं पुढ वाल. आदि 
अगदी मुळचे स्वाडिश पद्यांचे नमुने म्हणज लौकिक गाणी 
होत. कांही पद्यांचा कती बिशप थॉमरा (मृत्यु १४४३) 
हा आहे, व हाच स्वीडिश भाषेंतील भाद्य कवि होय. शिवाय 
मध्ययुगांतालि पद्यमय बखरी आहेत.त्या१५.०० च्या पूर्वीच्य। 
भाहत. अद्धतकाव्य ( रोमान्स )कित्येक आहेत; त्यांत अल- 


क्प्तांडर राजाच्या अद्भत काव्याच भाषांतर चांगळ॑ आहे.या 
'मध्ययुंगांतांल उत्तम करुणरसंपर्ण अशिष्ट लेख म्हणने 


१४५९८ मध्ये लिहिलेल्या प्रणयपात्रिका होत: या पत्रिका 
पसतंडाटर नांवाच्या व्हुडंक्टेनाच्या ननने विलसन नांवाच्या 
तरुण सरदाराला लिहिलेल्या झाहेत. १६ व्या शत्तकांत 
स्वाडेश वांडूमयांत फारच थोडी भर पडलीं, व ती नर्वान 
स्थापन झालेल्या उप्साळा युनिव्हासिटीकंडन पडली. विद्या 
पुंनरुज्जावनाच्या चळवळीचा परिणाम स्कँडिनेव्हियांवर 
र घर्मसुधारणेच्या (त 
यूरोपभर उठलेल्या घडाक्यारनेंहि या देशांतील बुद्धिमान 
छाकांत नाग्राति उत्पत्न झाली नाह. सबंध १६ व्या शत” 
कांत कांही स्तोत्रे व कांही उपदेशात्मक 'कदिता कायत्या 
निमाण झाल्या. त्यावेळचे पेट्री नांवाचे दोघे बंधं प्रति 
आहेत. हे विटेन्बर्ग येथें अभ्यास करीत असतां त्यांनी ठूथ 
रचा नवां पैथं स्वाकारळा &याणि १५१८ते स्वदेशी येऊन 
नव्या पंथाचे उपदेशक बनले. या दोघांपैका आन 


क्क ी 
वादी म्हणून फाशीची शिक्षा सांगण्यांत आली. पण लव 


लीं 
। रच ती रद्द होऊन नवघमंप्रसारास परंवानगी देण्यांत आ 


बाहम ग्रींचा मुझय अलंकार व्हुणजे राजे-युवरान च्या वर्त | 


त्याचे स्वीडिश बखर,टोबो नाटक हे ग्रंथ त्य! त्या वाडूम 
ज्ाखेतील पाहिलेच ग्रंथ होत. त्याचा भाऊ लॉरॅटत हा स्वार 
नचा आचेबिदप होता. व त्याच्या दृखरेखीखालां १५४" 
बायबलचे भाषान्तर करण्यांत आळे. या दोघांची अ ध 
घार्मिक पदं प्रसिद्ध झाहेत. बिशप निगरने पहिला ४ 
ब्हस याच्या चारेन्रावर बखर लिहिली. स्वीडिश वाम 
तीळ १६ व्या शतकार्चे 'उत्तराघे अगदीं कार ब 
नववा चाले या. प्रॉटेस्टंट राजाच्या कारकारदारप' 
(_१६००-१६१५७ ) स्वीडिश वाडूमय जोरावल. त्या श्र 
रॉजग्रंथालयाचा अधिकारी ब्य्रेस यांने त्या वेळच्या व 
शां्षांचा अभ्यास करून पुष्कळ ग्रेथ लिहिले. त्यांन शश 
सुवारलो घ ळोकांत चोकसबुद्धि जागते केली. अ 


> 


स्वडन 


भअडाल्फस व आद्यकावे स्टेजेल्स हे त्याचेच शिष्य होत. 
चालेसच्या कारकोीदीतच सामाजिक नाटकांचा उदय 
प्रथम झांला. त्या वेळच सर्वात प्रलिद्ध नाटककार व केवि 
भेशषो« अस ह्वा होय. ५० नाटकांत आपहू्॥ देशाचा सव 


इतिहास आणावयाचा अता त्यांचा बेत होता. पण त्यांपैकी । 


सहाच लिहून प्र्िद्ध झाला. गुस्टोव्हस राजावरुद्ध वंडखारी | 
पण तेथोहि । 


या आरोपावरून त्याला तुरुंगांत टाकलं होते. 
त्यानं अनेक रसाह्मक कार्व्ये वे पद्यमप्र बखरी लिहिल्या. 
यांशिंगराय केटोनसर्च ट्रोजवगे (ट्रोजन युद्धासंबंधी ), प्रिज्ञचा 
धार्मिक नाटक वंगेरे अनेक नाटके झाली; व ती शाळेतील 
व धुनिव्हृपिटीतील विद्यार्थी 
अॅडेल्फतच्या कारकांदार्ताल स्टनेजेल्म ( १५९८-१६७२ ) 
याला स्वाडिशा भाषेतील आध्यकांचे म्हणुन माद आहे 
त्याची विद्वत्ता अगाध होती. व त्यानेच आपल्या खडबडीत 
व उ;डखळणाऱ्या देशभाषेला मदुपणा व लवचिकपणा 
आण दिला; आणि त्यांच्या गुरूच प्रचाराद आणलेल्या 
षण्मात्रावल्तांत कविता करून त्या वत्ताला पूर्ण राष्राय स्वरूप 
आणन दिलें. स्टनेजेल्मच्या तोडीचा कवि राशहेन नांवाचा 
(१६१९--१६८४ ) होऊन गेला. त्यांन पुनरुज्जीवनाच्या 
काळच्या क्रेंच कवींच्या नसुन्यावर कार्ग्ये लिहिली. त्यानं 
१०० सोंनिटस व स्वांडिशभाषेची तक्रार म्हणून १२०० 
पेक्ती लिहिल्या व आपल्या देशभाषेची चांगळां .सुधारणा 
केली. कोळबसबंधुद्रय, उप्ताला येथील काव्याचा प्रोफेसर 
जोहून ( १६४०-८४ ), सेम्युअल (१६४२-७१ )' राझी- 
मुंडा बगैरे नाटके लिहिणारा जाने, 'देवाचे श्र व विश्राते 
हं सद्वाकाव्य लिहिणारा आचबिशप सपंगल वगैरे भनेक 
षण्माआवत्तांत लिहेणारे स्टगेजेल्मचे अनुयायी कवी होकन 
गेले. घ्या मानानें रोक्षद्देनचे अनुयायी फार नव्हेते. १७ व्या 
शतकांत गद्यवाडूमर्यांत फारच थोडी भर पडला 


वेळच रुडनेक हा 'अटळँडातया प्रासिद्ध अथाचा कता होऊन । 


आपल्या 
गेला. रुडबेकची बुद्धिमत्ता सवंगामी हाती तों आ 


तेविसान्या वर्षीच इंद्रियविज्ञानशा्रांतांल कांही शा्थांमुळ 
सवे यरोपभर प्रसिद्ध झाला होता. त्यानें आपला भॅटढडा 
हा भ्रंथ ११ वा चास याच्या सांगण्यावरून स्वडन- 
देशाचा मोठेपणा प्रस्थापित करण्याकरतां लिहिला फ्रेंच 
तत्त्ववेता डेकार्ट ह्या स्टॉकहोमला येऊन राहिला होता. 
त्याच्या शिष्यांत रिडेळिअस वगैरे कांही चांगळे लेखक होऊन 

१२ व्या वाझेसच्या मरणानंतर स्वाडिश वाळूमयाला 
भाघेक चांगला काळ आला. या काळांत जमनी व इटला 
यांच्या ऐवज्ञा फ्रान्स व इष्लंड यांचे महत्त वाढले. याच 
काळांत स्वोडिझ वाड्मयाळा प्रथम 'संघटित स्वरूप आल 
हा स्वीडिश वाड्मयाचा आगस्टन काळ १७६५ मर्ष्ये एका- 
एकी संपला. द्रोवाल्ड याचे 'आ!पल्या मूखे कर्वोसबंधी 


व्याजोके' या नाभार्थांचे हे पुस्तक, डेलितच अँडितनच्या 


रच्या घतींबरचे स्वोडिश आगेस, पोपच्या 'एसे ऑन 


मद्दाराष्ट्रीव क्षानकोशं. (स ) ४८५ 


करून दाखवात असत. ' 


त्परार्‍ | 


'स्षीडन 


। क्रिटिसिझमेच्या? तोडाचे टाकाकारांतंवंधा विचार, आणि 
। स्विफ्टच्य़ा 'टबंची गोष्ट' यांसारख 'घोड्याची गोष्ट, इत्याद 


,। पुस्तक चांगली झहेते. डेलिन हा फारच मोठ्या योग्यं- 


तेच विद्वान झाला. त्याने स्वीडिश राज्याचा हतास, 
“स्वीडिश स्वातञ्य, नांवाचे भहाकाव्य, त्रिनाहिल्ड, मत्सरी 
मनुष्य वगेरे नाटक अशा असेक प्रकारांनी वाडूमयांत भर 
घातली. त्यांन इंग्लड-फ्रान्स देशांतीळ बिचार चोरून घेतले 
| वै तथापि या ग्रंथवो्थेझमातहि त्यांची बुद्धिमत्ता दिसून येतं 
त्यानं स्वतीडेश वाडूमयाला यूरापांतील इतर वाहूमयाच्य! 
बरोबरीला आणून सोडलं. ढेलिनचे एकद्र मंथ सहा 


भागांत १७६७ मर्ध्ये प्रसिद्ध झाले ' आहेत. ठसी 
युल का राणीने आपला विदूद्रेत्दरबार : बनविला 


होता. त्यांतील डेनी ह मोल्यवान रत्न .होते. पण याहि 
। रत्नार्चा बरोबरी करणारे एक क्लारत्न होत. या नेडिंनष्ठिच 
नांवाच्या कवयित्रीनोहे एक विद्वानांचा सोसायटी बनबिली 
होती.हिच्य। कवितांचा एक 'टटलडोव्ह' म्हणून संम्रह प्रसिद्ध 
झाला आहे. त्यांत कवयित्राने परमसुखमय़ पण अत्यहूप 
अशा वेवाहिक शस्थितानतर प्राप्त झालेल्य़ा पतिनिधनामळे 
। स्वतःच्या वेघव्यवुःखांच वणेंन केल आ्याहे. चांगल्या 
चांगल्या होतकरू कवीनां उत्तेजन दिल्याचे भ्रिय या कव: 
यिन्नीला आहे.त्यांत कूझ व यिलेंबागे हे दोघे प्रसिद्ध भाहेतः 
गद्यलेखांमध्य मोक याच्या कादंबऱ्या, इहर या प्रोफेर्‌ 
सर'चा ऐतिहासि% शब्दकोश, लॅंगरात्ररगे ब सेहिसिअस यांचे 
इतिहास, ऐरिक व टेसिक यांचे राजनीति व सोंदथेशास््र वगेरे 
। ग्रंथ प्रसिद्ध आहेत. नाटथप्रेथ मात्र द्रबारचे उत्तेनन अस: 
नाहि म्हणण्य!सारखे निमोण झाले नाहांत. बगेमन व श्वॉल 
हे रसायनशास्रज्ञ, रोझेस्टींन हा ओषधीशात्रज्ञ, चॅपमन हा 
नोकाशात्ञज्ञ,ऑरिव्हिलत ह| भाषाशास्रज्ञ अते अनेक विद्वान 
होऊन गेले; पण या तर्वोनी लॉटिनमर्ध्ये प्रथ लिहिले आहेत. 
' गुस्टो्ह्अन काळ म्हणून म्हणतात तो एिसऱ्या गुश्‍्टो- 
। व्हस ( १७७१ ) पासून चवथ्या गुस्टोब्हसपर्यंत.( १८०९ ) 
सुमार चाळीस वर्षांचा आहे. या काळांत लोकांतील वाळूम- 
याची अभिरुचि फार वाढली. वृत्तपत्रांची वाढ झालो, 
स्थीडिरा अंकेडमी स्थापन झाली, नाटकांची भरभरा 
झाली व वाडूमयाला खरें राष्ट्रीय बळण लागलें. स्वीडनचे 
. राझ्पकते यांचा म्रेथकारांनां चांगडा आश्रय मिळाला, इत- 
कॅच नव्हे तर ते राज्यकर्ते त्वतः शाठे विद्वात लेखक होते 
| गुस्टेव्हतत हा स्मतः चांगला नाटककार होता. त्यार्ने एक 
थिएटर सुरू केळ व नाटझांनां पूणे उत्तेनन दिले. त्यास 
। स्वीडरश अकडम॥६ सुरू कढा.खुद्द राजाच्या भ्रथांचे एकंदर 
सहा भाग आहेत ब त्याच्या कारकोदीतठे बेलमनन, पॅरडा- 
इझ लॉस्टचा भाषान्तरकार गिलेंबोॉग, केलप्रन, लिओपोल्ड 
मेरिभा लेन्प्रेन वगेरे प्रसिद्ध लेखक होते. यांशिवाय लिढ. 
नेर, थोरि्ड, व लेख व कला यांचे दुष्परिणाम या रूसोच्या 
मताचे वक्तृत्त्वपूर्णे खडन करणारा रोझेंस्टीन वगेरे विद्वान 


.ख्वाडत 


, स्वतंत्र सोतायटी काहून म्रंथोत्तेजनाचें कास केलें. 


महाराष्ट्रीय क्षानकोष्वा. (लख ) ४८९ 


स्वाडत 


होऊन गेले. इंमरस्कोल्ड व अँटरबग यांनी आपआपली 
१८११ 
मध्ये गॉथिक सोतायटी स्थापन झाली. विन चालविलेल्या 
इडयन! भांसिकाचे गेजर व टेमर हे दोघे प्रशिद्ध संपादक 
होते, या सोसायटीत दुसरे अनेक कांदेवरीकार, .न!टक- 
कार व कवी' होऊन गेले. ५८१०-ते १८४०:हा स्विडिरा- 
चाळूमयांदळा| वसंतकाळ होय.स्टमेलिअस यांची शेले कवीशी 
तुलना केळी आहे ती योग्य आहे. गद्यलेखकांत आल्माक्वस्ट 
हा-कादंबरीकार, ग्युमालिअस द्दा ऐतिद्वासिक कादेवरांळार 
वगेरे झाले. सवोत ब्रेमर या छाखेकेच्या गोष्टी दूरट्रच्या 
देशांताहे पस्तरल्या आहेत. विसेलग्रॉन यार्ने इंतेहास व 
-चॅरिं्न. यांत चांगली भर टाकिली आहे. १८५० 'च्या सुमा- 
राचा रुनवगे हा अप्रतिम कवि होत. माश्‍्मस्ट्राम हा लोंदर्य- 
शाद्राचा प्रोफेसर होता,व चांगला कवि व टिंकाकारहि होता. 
कारजर याने अनेक स्वीडिश विठ्ठानांवर एकोदिष्ट लेख 
( मोनोप्राफ़ ) लिद्रिले आहेत. ब्छांच व डाल्हम्रेन हे चांगले 
नाड़ककार होते. १९ व्या शतकाच्या अखेररीत _टोमलिअस 
हा अश्यंत लोकप्रिय कवि होता (१८१८ ते १८९८) हेडबगे 
हा कवि, कादेबरीकार व नाटककार होता. निब्लो व पाते- 
पानी हे दोघाहे प्रसिद्ध लेक्षक होते. अलीकडील च ळ- 
व ळ.-१८२४ च्या सुमारास बस्तुवादाची (रिआलिझम)लार 
झाली व त्यामुळे जुन्या व नव्या पंथाचे लेखक अल्ते दोन 
भाग झाले. त्यांत नव्या पंथार्चाच सरशी. झाली. जुन्या 
पंथांतळे रिडबगे, स्नइलस्की व विरसेन हे लेखक होते. 
त्यांपैद्ी विरसेन याने तर पुनरुज्जीवनांतील हरएक 
नवीन कल्पना, कला व मथ यांच्य विफ्ठद्ध मोहाम सु केली. 
पण असल्या अनुदार व संकुचित घो(णामुळे तो मोठा बुद्धि. 
मान असूर्नाह अत्यंत अम्रिय होऊन बसला. .तांप्रतच्या 
तरुण-स्वीडनपक्षांतील लेखकांच्या मनांवर वार. गोष्टांचा 
विशेष परिणाम झालेला आहे. त्या गोष्टी-स्पेन्तरचें इंग्लिश 
तत्तज्ञान, झोलाचा फ्रेंच वस्तुवाद, इबतेन वगेरे नोवीजि- 
यनांची नाटके व ब्रेंडतचे डॅनिश टिकात्मक निबंध. गदी 
अलीकडच्या वाढूमयांत स्ट्रिडबग'चें नांव सत प्रसिद्ध आहे. 
हा पूर्ण निराशावादी ह्वोता. त्याचें ' मास्टर ओलॉफ हु 
नाटक व. 'दि रेड रूम? ( तांदडी खोली ) हो. कादवरी 
यांनीं सर्वाचे लक्ष वेधले. नेतर 'मेरिड' ( वेबाहिक स्थिति ) 
नांवांच्या लेखामुळे तर त्याच्यावर कोटात दावाच लागला 

पुढे तो कांहो दिवस विचार॥विचारांनी वेढाच झाला होता. 
ह्याच 'मूर्खांचो जबानी? ( फूल्स कन्कशन ) हे पुस्तक 
छापण्यात मनाई झाली होता. शेवटा मात्र तो नाल्तिकाचा 


1 


पूर्ण इश्वरवादी बनून खिल्यी धमाोभिमानी झाला. एकदरांत 
त्याच्या प्रेथांनी मोठीच खळबळ उडवन दिली दोती. !९ट्ड: 
चर्गचा अगदी प॒गे प्रतिस्पर्धी असा लेखक म्हणजे हॅन्सन होय 
पहिला पक्क! ख्रोद्देषटा तर दुत्तर। स्रोळा देवत मानणारा होता 
स्ट्र्डवगेसारखाच नेराश्यवादी गिजेस्टम याची 'गरींब लोक 
व 'उप्ताला येथील विद्यार्थ्यांचा जीवनक्रम? हां दोन पुस्तक कार 
खळबळ उडविणारा झालो.पुढे त्याने एकंदर चाळीसावर पुत्तफ 
लिहिली द उत्तरयूरोपभर प्रसिद्ध पावला. व्हिक्टोरिया बत 
डिक्श्यन हो. ख्रीलेखळांत पाहिल्या दजाची आहि. तिचि 
'पेल्ा' (मनी) हो कादंबरी उत्कृष्ठ आहे. अग्रेल म्हणून एका 
लेखिळेजी * रेस्कूड ' वगेरे नाटक व कादंबऱ्या चांगल्या 
आहेत. क्रुन्ञचं नेपोलियनवरचें अद्धतका!व्य ( रोमान्त ) 
अतोनात लोकप्रिय झालें. हेडवगे याचे 'ज्यूडास' व काढी 
नाटके फार प्रसिद्ध आहेत. सेल्य़ालेपरल्लॉफ हिच्या कार्द 
बर्‍्य! उत्तम झाहेत. हलस्ट्रॉम याचं विनेशिअन हे आ 
पथवसायी नाटक बरंच लोळप्रिय झालं आहे ( ११०४ / 


अलीकडील भावगोतकारांमरध्ये बाय यार्ने संसारांटांढ 
अनेक दुःखकारक प्रसंगांवर ग्री लिहिला. आहेत. 
मलिन, लेव्हाटिन व अलीने हेहि प्रसिद्ध आहत; 
वॉशिंगचा ' जितार अँड अंकोडिअन ' हा काव्यसंप्रह 


फार विनोदो, 
चांगलाच खळनळ उडवून दिला (१८९१ , 
दोन:तोन कवितासंग्रह प्रसिद्ध देले. त्यांत सवेग मित्व, 
योद्दिपक्तत्व,व .!नॅंदाप्रचुरच्व असळे प्रकार होते. पुढे कॉर्ड! 
दिवस तो वेडा बनला होता परंतु लवकरच बरा झाला” 
पण भतर तो पक्का घार्मिक बनृत घेराग्यपर लिहं लागा 
२० व्या शतेकाच्या आरंभी. अत्यंत वजनदार लेख 
म्हणजे इडॅमामध्टम हा होय. यांची प्रत वस्तुवादी, 0९ 
दूय़वादी, प्रत्ययवादी, अर्शी बदलतं असत. पण गीतक्रॉररात 
त्याचा दुजी फार उच्च आहे. एलन की ही स्रीलेखिका क 
प्रीक्तद्धीस आलेली आहे. तिची 'निचारचित्रे', “मानवप्राण! / 
“मलाय जातक ' ही पस्तकें फार चांगला आहेत. सवी”. 
मधील चाळू पिढीवर तिच्या लेखांचा फार परिणाम झालेढा! 
आहे. सोडरबर्ग ( मार्टिन व्केत य॒थचा कर्ता ) या 

१९०१ मर्ध्ये बरीच खळवळ उडवविली.प्रो. धूक यानें शेक€” 
पिअरवर चांगळे_ लेख व स्वाडिश वाढू्मयोंचा इतिहा 
लिहिला भाहे. नाटकांनां फारस महत्त्व स्दाडनमर्ध्य कधी 

मिळाळ नाहो. तथापे मालडरचा नारक॒बरीच लोकब्रि्थ 
आहेत. पर्वी स्त्रॉडिश अकेडमीर्म लेखकांस उत्तेजन देय 

काम चांगळें केळे,पण आतां त काम अगदी बंद केलें आ 


शृंपारिझ, कुणापर अतुन त्याने लोकांत 
त्यार्ने आणखी 
षि 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. 


ह्‌ हंगेरी 


द्द 
कालाच्या >>-> >> पम स्प न 


ह---या वर्णांच्या पांच अवस्था आढळतात. | 


शट गिरनार येथोल 
झिछालेखांत; दुसरो, महाक्षत्रप शोडासत याच्या वेळच्या 


रा र्‍्[/ (7.११ ट्क 5 अशोकाच्या 


( खिस्तपूव पादिळ शतक ) मथुरा येथील नैन लेखांत; २ री 
क्षत्रपवंशी राजा रुद्रदामा (इ. स. २ रे शतक ) याच्या गिर- 
नारच्या शिलालेखांत; ४ थी अप्सदच्या लेखांत; व शेवटची 
११ व्या शतकांतांल उज्नगाच्या लेखांत दिसून येते. 
हंगु--वायव्यसरहद्दप्रां, कोहद जिल्ह्यांतील एक 
तहशील. क्षेत्रफळ ४१६ चरस मेल, व लोकसंख्य़ा (१९११) 
४४०६६ आहे. ह्या ठिकाणी मीराझाई थडी आहे व 
तांत बंगष पठाण रहातात. या तददशीलींत ४३ खेडी आहेत. 
सुख्य ठिकाण हृंगु इ इतिहासप्रसिद्ध प्राचीन गांव आहे. 
हंगरी-युरोपांतांठ एक राष्ट्र महायुद्धांपू्शी ऑस्ट्रियाह गेरी 
मिळून एक संयुक्त राष्ट्र बनलें होते, पण सध्या हंगरी प्वतंत्र 
असून त्यावर राजप्रततानांध असल्यार्ने अगदी प्रजासत्ताक 
देश नाहां तरी तो राज्पकारभाएंत तस्ताच आहे. पूर्वीच्या 
हृंगरोच्या क्षेत्रफळाचे सर्वे राज्याच्या क्षेत्रफळांशी प्रमाण 
शेकडा ५१.८ होतें. त्याच्या सरहद्दला सव बाजूंनी बहुतेक 
ज्षम्ोनच लागडेली असुन फक्त भड्झअ'टिक ससुद्राकडील 
कांहां भागाला (सासरा १०० मेल ) समुद्रकि गारा असे. 
युद्धा पूर्वीच्या हेंगेरीत “ खराखुरा ' हंगेरी ट्रान्तिळ्होनआ 
संत्यान आणि क्रोए$आ, स्डाव्होनिआा हे प्रांत असत,भातां 
ट्रासेतहढ्हाने आ रुमानीयाकडे भसून क्र एशिआ स्लाव्हो 
निञा हा स्वतंत्र राज्ये बनली. आजच्या हेगेरीच क्षेत्रफळ 
३५८७५ चौरस मैल आहे; यावरून हा देश किती लहान 
शाला आहे हु दितून येईल. 
सवैमाधारणपर्णे पाहिळे॑ असतां हंगेरीची हवा निरोगी 
आहे. कांहो पाणथळ ठिझाणी पाळीचा ताप आगि घटसर्प 
ह वहार मधून मधन उद्भवतात. येथें डोंगराळ प्रदेश 
सोडळा तर ओलह्ट्िआच्य़ा मानाने येथे पाऊप कपो पडतो. 
डागराळ प्रदे शांत उन्हाळ्यांत सुद्धां अतिशय पाऊस ए्डतो. 
छो कसंढ्या.--१९२«७6 साली येथील लोकसंठ्या 
७१८०१४३ होतो. लन्मसंख्येचं मान मत्युसंस्येपेक्षां म्हण- 
"यासारखे जाल्त नाहीं. त्यामुळें लोकलंख्यंत विशष भर 
पडत नाहु. त्यांतून देशांतरामुळे उलट लोकसंडय़ा को होत 
वद आहे. येथे निरनिराळया वैज्ञांचे ळोक आढळतात हो 
ट्‌ १ घ्यानांत ठेवण्यासारखी गोष्ट आहे लोकांचे त्यांच्या 
| त बर्गीकरण खाला दिल्याप्रमाणे आहे. हैंगरियन 
"5 असन शे. ६.९; स्ळाव्हांक शे. १.८; रमानियन 


शें. ०.३; रुथेनियन १५००. क्रोशिअन श॑. «०.५ सर्वियन 
शें, ०.२ इतर ६०७४८ (१९२० च्या खानेसुमारी वरून ). 
हेंगरियन लोक इतर यूरोपौयांपासून वंशाने भिन्न आहेत. 
त्यांची भाषा तातारादे भाषेशी शंबद्ध आहे. (“हृण” पहा) . 
शे त छो.-ऱया देशांत शेतीचा मुख्य धंदा आहे. गह 
उत्पन्न द्ोणाऱ्या यूरोपांतील भागापैकी हा देश नाहे, 
१८९५ सालांपेक्षां इलो शेतांत बरीच सुधारणा होऊन तिचा 
विस्तारहि वाढला आहे. गहूं, बाली, राय, ओट, आणि 
मळा हा मुख्य पिके आहेत, जंगलाचा विस्तार २७१ ६ 
८४२ एकरांइतका आहे. जंगलांत मुख्यत्वेकरून ओक, फर, 
पाईत, अंश, आणि आल्डर हां झाडे आहेत. येथील मख्य 
खनिज पदाथ म्हणजे छोळसा, १९२३ साला ७७०९ ०५१ 
टन कोळसा निघाला. हुगेरांत मासे पकडण्याचा मोठा धंदा 
आहे. डंन्यूब व थीइत नद्यांतन व बेंलाटन सरोवरांत 
मासे पकडण्याची व्यवस्था केली आहे. बॅलाटन सरोवराच्या 
उत्तर किनाऱ्यावरील प्रदेशांत चांगली दारू तयार होते. 
तथापि हंगेरींची प्रसिद्ध दारू “ टोकाज ” या डोंगराळ 
प्रदेशांत तयार होते या देशांतील इतर धंदे शेतक'वर 
अवलब आहेत; उदा. साखर, वाख इ. तयार कर्णे. 


व्य़ा पा र.--१९२३ साला सरासरी ५८ कोटी सुवण 
क्राऊन किंमतीच्या मालाची आयात झाली आणि ५० कोटी 
सुवर्ण क्राऊन किंमतांच्या मालाची निगेत झाली. निगेतीचा 
मुख्य माल म्हणजे पाठ, गुरं, अड, मास, साखर, लोकर, 
दारू, येत्रे वगैर होय. आयातीचा मुख्य माल म्हणजे 
कापसाचा झाणि लांकरीचा माळ; चामर्डे व चामड्याचा 
माल, तूत, कोळता, यंत्र, धातू, खनिज तेल इःयादि होय. 

आग गा ड्या.---1]८४६ साली वुडापेश्ट आणि व्हाकषस 
यांचे मध्ये २० प्ेळ छांबीचा आगगाडीचा रस्ता पहिल्यार्ने 
बांधण्यांत आळा. १९२२ साली एकंदर आगगाडीचा रहता 
५३२६ मेल होता. पेकी १८७७ सरकारी माळकीचा होता. 
व्यवस्थाही त्यांचीच आहे. 

राज्यकार भा र--आज हंगेरी हा देश राजतत्ताक 
म्हणून गणला जात असला तरी सिंहासन रिकामे आहे. 
एक रजंट राजाचे इृक्क चालवितो. पण खरा राजसत्ता 
पार्लमेंटच्या हाती. असते. पालभरांत २४५ सभासद अस. 
तात. एक सुख्य प्रधान ब झाठ मंत्री यांच्या हाता 
प्रत्यक्ष कारभार अप्ततो. परकीय श्रास मिटल्यानतर 
सावकाश राजवंशदिषयक प्रश्न सोडविण्याचे टरळ आहे. 
बुडापेस्ट येथ दरवर्षी पालप्रट भरतं. सरकारो कामासाठ? 
संगिअर भाषा षापरतात. ह्थानिक राज्यकारभारासाठी 


हृंगरी 


न्य 


देशाचे कोंग्यून व ब्युनिसिपाळिटया अख विखात भ्ाहूत 
न्या य खार्वे.--राज्यकारभार चालविणाऱ्या खात्याशी! 
न्यायक्वात्याचा मुळीच संबध नाहो. न्याय दणार! पुढील 


निरनिराळीं कोटें आहेत.(१ )डिस्ट्रक्ट कोट, (>) कट 
(३) ज्यूरी कोटे( ४) सुप्रीम कांट ढ बुड!पल्टमध्ये अतत 


वृ 


जसमाखय.-१८६७ सालच्या आल्टूयाली कळल्या तड 
नोडीमळें हृंगरीला निराळे अदाजपत्रक करण्याचा अधिकार 
[भळाली १९२४-२५ सालच्या कदाजाप्रमाण जमा 
६५६६५१५३० तुवणे क्राऊन आणि खरंच ७५६५८२०३३० 

व्णं काऊन हाता राजिटच [सान्दूळ लट, सावंजानक 
कर्जांचे व्याज, पेनशाने,संरक्षण व रिक्षण याकासा मुंख्यत-खच 
होता. 3३९२३ साली दंगेरींचे कजे ३१३६४००००० पाड हात 

घम,-येथ वैश्य जाणि भाषा या दोहांच्या वचित्र्या- 
प्रमार्ण धभेवेचित्र्याहि आढळून येत. रोमन कथ;लळक, थुान- 
अट ग्रीक, ग्रौक ओर्थीडाकत, एव्ह्यान्ञालेकळ, यु'वटारयन 
ज्यू आणि इतर अश! निरनिराळया धमभताचे लाऊ आहते 
सवीनां प्री वर्सेस्वांतेच्य आहे. रामन क्थालेक हं सवात 
खास्त (शे. ६४) आहेत. युनिअट ग्रोकृ दे केथालिक आहत 
पण त्यांचे विधी ग्रीक चवे विधाप्रभाणे आहत 

शि क्ष ण.--१८६७ सालापासून शिक्षणाच्या बाबर्तात 
बरी सघारणा करण्यांत आल्या आहेत, तरी १९२० साली 
१८८१५९७ लोक निरक्षर होते; त्यापकी 3०९०७१९ 
सहा वर्षावरील वयाचे होते. १८६८ साही केलेल्या 
कायद्याप्रमाणे ६ पासून १२ बर्षीमधील सवे मुलांनी शाळेत 
गेलेच पाहिज अंत आहे. प्रत्येक काम्यूननें प्राथमिक शाळा! 
बांधून तिची व्यवस्था ठेवली पाहिजे व एवढ्यासाठी 

म्यूनला कांहीं कर बेण्याचा आधकार दिला आहे. १८९) 
सालापासन, तीन व्ष'पासन ६ वष च्या सुलांकारेतां (शझुवग 
काढण्यांत आळे. तादेजनिक शिक्षणाच्या संस्थांचे आणखी 
तीन बर्गे आहेत.--(3) दुय्पस झाळा (कवा मिडल कूल 
(२) हायस्कुल (३) धेद शिक्षणश्ाळा. १९९२-२३ सालं 
मळांमळीकारितां स्वतंत्र अशी ४० व्यापार हायस्कुळ, एक 
कलाकोशल्याची छाळा, व ४ उच्च ७१ द्यागिक शिक्षणाच्या 
छाळा होत्या. हेंगरीत चार विश्वाविद्यालळय असून शिवाय 
वुडापेस्ट येथे अथशास्ञाच्या अभ्यासाक!रता एक स्वतत्र 
“कॅंकल्टा आहे. बुडापेस्टमंघाल नेशनल लायम्ररा आणि 
युनिव्हालटी लायब्ररी या मोठाल्य़ा लायब्रज्या आहेत 

ल ष्क र.र्‍मदायुद्धानतर हंगेरीला फक्त १३५००० 
सैन्य ठेवण्याचे! मोकळीक दिलली आहे. सोयीकारितां सात 
लष्करी जिल्हे पाडण्यांस आळे आहेत. या राष्ट्राला आरमार 
क्रिवा वैमानिक दळ मुळांच नाह. 


झअवाबीन इतिहास (१९१०-९५ )५-7१९०६ सारली 
खयुक्त पक्ष अधिकारारूढ झाला, पण लाकरच मग्यार 
प्रकरण उपस्थित. झाल्य़ासुळ व आहद्रा-हृगारवन बेकूच्या 


महाराष्ट्रीय शानकोश-. (ह) ९ 


इंगेरी 


ऐवजी हेंगीरयन बॅक स्थापन करण्याचा या पक्षाने आप्र् 


घरळ्यामुळें संयु'त पक्षाला अखेरीस अधिकार पास कर्ण 
साग पव्लें ब खुएन-डेडेरवारी याप्व्या नेतत्वाखाठी 


१९१० झाला नवांन प्रधानंमडळ आपघिकारारूढ झार 
१९१० सालांतील इंगेरीरचे राजकारण राष्ट्रसंघटनात्मक हांत. 
१९११ झालां हंगेरी व साव्हिया यांच्यामध्यें व्यापार! तह 
झाळा. त्याचप्रभार्णे याच साली हंगेरी व जमेना च 
मध्यॅह्दि सलोख्याचा तहनामा झाला. याचं तात्कालिक 
फल म्हणजे टेनिंग कॉलेजामध्ये जमन भाषा हो. आव” 
श्यक भाषा ठेवण्यांत आली. याच सुमारास तुर्कस्तान 
व इटली यांच्यामध्यें युद्ध होण्याचा रंग दिर लागला. 
दंगेराने या लढाईत तटस्थ रहाण्याचे ठरांवल पण खुई 
हंगर्रांच्या अतस्थ राजकारणावर पुन्हां ढग पसरू ळागर 
क्कोशियाच्या प्रतानिथींनी आपल्या एकजात विरोधार 
हंगीरयन पालमेटला सतावून सोडलें होते. १९१९ स्ताह 
सेल्यविषयक प्रश्नांवर तंटेबखेड होण्याची 
लागली. बिशेषतः डिफेन्स बिलावर तर मारामार! 
वेळ आली. त्यामुळे खुएन-हेडेरवारीला रार्जानास 
भ!ग पडलं, व लुकाक्त हा प्रधान होला; व रि 
गृहाचा टिक्ता हा अध्यक्ष निवडण्य़ांत आला टिश्ला 
विरोधाला न जमानतां डिफेन्स बिल पास करून १ 
क्रॉर्शयाच्या डायटमध्ये देखील असेच बखेडे साजेल होतै 
१९१२ सालीं मताधिकाराचं बिल हंगेरियन सरकार 
बसे पास कून घेतलें. ठ॒काक्तच्याभतर टिझा दा 
झाला. त्यानें अधिकार|रूढ इ तांच पूर्वी लोकांच्या ता* 
असलेला प्रांतिक कारभार सरकारच्या ताब्यांत 
त्यामळे त्याच्याविरुद्ध फारच ससंताष पसरला. _ 
अक्षा रॉताने हुंगरींच्या राजकारणांत हरघडा 
पाचे प्रकार घडत असतांना १९१४ साली आचेडयूर्क र 


व. “ते 


भड व त्याची बायको यांचा एका सव्हिरयानाकट' हा 
झाला. हुंगरीला या खुनाबद्दल कांहोंच विषार गी 
नाही. एक महिन्यानेंच आस्ट्रिया- हृंगेरीन भट 
लढाई पुकारला. अथात आ।ष्टूयाला हैगरांची मदत द्वीप, 
विण्यासाठी हगरीच्या लोकांनां खष ठेवणे भा. हव्या 
त्यामुळ पालेमटमधील विरोधी पक्षाच्या जपा | हत” 
होत्या, त्या देण्याशिवाय ऑस्ट्याला गत्यंतर रं 

अशा रीतीर्ने झसल्ट्रिया-हंगेरीच तात्पुरचे ऐक्य । 
झाळ, तरी खुद्द हृगर्रांचे राजकारण अद्याप कि र्र्ठी 
१९१६साली मॉस्ट्यन बादशहा फ्रांन्तस भोस ह क ह्री 
ब त्यांचा वारस ओऑडटिटरया -हंंगेरांच्या ग्रादांवर की थ्रम८ 
रीतील रुढीप्रमा्णे नधोन राजाचा राज्याभिषेक 


नांवाच्या धरमगु्कडन व पालटे निवडलेल्या ८67 
पॅटेंटिन? कडन व्हाषयाचा असतो. या. व्ही 

नच्या नागेताठी टिझानें आपली निवड करून १ र्ब्टि 
यामुळें त्याचा प्रतिपक्षी ओचिडयूक याला टिक्ञाच्या 


का... 


हुगेरी 


काहूर करण्याची संधि मिळाली. खुद्द राजाच्या मनांता 
टिझावेषयी बिलकुल आदर नव्हता. त्यामुळ १५१७ 
सालीं टिझाला रार्जानापा देण्याचा पाळा आली 
एस्टर डाजी हा प्रधान झाला 
वयाच्या बदली वेकर्ळे ह्या प्रधान नेमण्यांत आला तथापि 
त्यालाहि थोडक्य़ाच दिवसांत राजींनाता देण भार पडले. 
तथापि पुन्हां त्याचीच नेमणूक करण्यात आली 
मुद्धामुळें जी आथिक आंढाताण झाली होती तिचा. हग” 
रीवर बराच परिणाम झाला. त्यांतच टा, कारोली 
यादि. राजरकॉय पुढाऱ्यांच्या परस्परविरोधामुळे तर 
हृंगर]च्या राजकारणांत द्वेषार्चे वातावरण पसरले होते 
५॥ण याच समाराल गोंधळांत भर घालण्याकरताच की काय, 
शॉस्टिय़ाच्या बादशहार्ने १७१८ हाला ऑस्टरया-डेगरी 
केवळ एक राजशासित संस्थान न राहतां यापुढ सयुक्त 
रुस्थान राहील अस जाहार केलें. या संधीचा फायदा 
भरेऊन हंगेर्रांने आप ? ओस्टिय़ाशीं समान दर्जाचे ब स्वत्त्र 
पऱ्हेथे नाते या नाहोरनाम्य़ाने सिद्ध झालें आहे असे जाहार 
७ल. हृगरामध्य लोकशाहीचे वार हळू हळ वाढत्या 
माणावर वहाण्यास सुरवात झाला संकुचित मत- 
दान पद्धतीमुळे लोकांचा, राजा 
विश्वास पार उडाला होता. बे श्शेविक हॉक ई! असंतोष 
॥ढ'विण्याचा प्रयत्न करात होते. याचा फायदा घेऊन, 
डखोर लोकांच्या मदतीत कारोलीने प्रधानपद 'मिट- 
विळे. त्यानें बोल्शेग्हिकांच्या तत्त्वांना 
रीच्या लष्कराला रजा दिली व सामाईक 
ताट करून दिलो. या क्रांतीच्या पाहेल्या 
दिज्ञाचा खत झाला, या क्रांतीच्या वेळी हृंगेरीचा राज्यकार- 


गार कारोलीच! ताब्यांत होता. १९१४ साली जमन आ लट 
न व्हिएन्ना येथे लोकशाही स्थापन झाल्याचें जाहीर 
..ल॑, त्याच द्वशा हुंगेरांनध्यादद क्वाति होऊन इंभरांताह्द 
छोकशासित राज्यरपद्धति अस्तित्वात आली. 
१९१९ नोव्हुंबरच्य़ा १६ व्य़ा तारखत लोकांनी नशनल 
कौन्सिल ए्थापन करून त्यातफ हुंगेरीचा राज्यकारभार 
अालविंण्यात सरवात केलो. या कौोन्प्तिळचा तात्पुरता अध्यक्ष 
ग्हूणन कारोली यास नेमण्यांत आलें. कारोलाने आपल्या 
हातांत सत्ता येतांच, बाल्कन राष्ट्राता" एटिरं 
ति फ्रांचेटड एष्पेरे याच्याशी तह केला 


रुभानिया १ सर्ठिहय़ाला हगेरात डाल) 
हू क्यावर न थांबता रुगानियाच सह्या यांनी हृंगरीच्या 
२छुखांत स्वारी करून अधिक सुटुख ताड्य़ांत धेतला. अशा 
रातीन कारोळोच्या कारकीदीत हेगेराचा दुदेशा होऊं लाग 

॥मुळें ळोकांमर्थ्ये कारोलोबईल तीग्र अर्सताष उत्पन्न होणे 
स्थाभाविकच होत. विषेषतः त्यांचा असंतोष सोशल डेमकट 
व बोरंगाय रॅडिकह्त या. अधिकाराहढ पक्षांच्या (पख 
हता. १९१८ साला बेळाकूनच्या नेतृत्बांखाली कम्द "पट 


होती 


क्रांतीला सुलभ 


तडाक्ष्य़ांत ' 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (दद) २ 
202 क यसय कपययेपेनीेपेवप्ययीानय न क ल क स 
हे | पक्ष स्थापन झाळा होता. या पक्षाने साशल डेमोक्रंटविरुदध 


त्यानतर , 
पण थोडक्याच दिवसात । 


हंगेरी 


लोकांची मर्ने चिथावण्यास प्रारंभ केडा हाता.त्यासुळ क्यु 
नेस्टांशा तामावे बोलने लावून सोशल डेमीकट पक्षान 
बोल्शेग्िक तत्त्वाच्या घर्तीवर भजरशाही स्थापन झाल्याच 


' जाहीर केळं, व तोव्हिएट रल्ियाशा स रोखा संपादून केला! 


महा- 


। जाहोर करण्यांत आर 


ब प्रधानमंडळ यावरील ' ताब्यांत धतलळ 


| माजली तिच्याविरुद्ध अ्रतिक्रिया होण्यात ताबडताब तुरवात 


त्यामळे कारोलीला आपल्या अध्यक्षत्वाचा राजानासा दण 
साग पडल 

मह्या शोतो इंगेरीमध्ये सोव्हिएट द्वत्तीचे सरकार 
प्रस्थापित झालं. या सरकारन १६ लोंकानयुक्त कासशत- 
रांच्या ह्वाती हंगेरांचा कारभार दिला. गारबाइ नावाचा 
पाथरवट 51 अध्यक्ष झाला; व बेलाकून यास परराष्ट्रभच््याचा 
जाग; पिळाठो. सोव्हिएट अगर कम्युनिस्ट सरकारने आपल्या! 
अधिकाराच्या जोरावर लोकांवर दडपशाही करण्यास तुर- 
वात केली. कम्युनिस्ट घोरणाच्याविरुद्ध असल्ल्या सवे वत- 
मानपत्रांनां यदी करण्यांत भाली. कर्म्युनिस्ट चळवळीचा 
प्रसार करण्यासाठी सर्वे प्रकारचे प्रयत्न करण्यांत येऊ लागले 
राट्रीय अगर धार्मिक चळवळींचा बीमोड करण्यांत आढ! 
सर्ये खासगी भालभत्ता ही लावंजनिक मालमत्ता झाल्याच 
उद्योगथदे सरकारने आपल्या 
अशा! रीतीने हंगरीमध्य जी दडपशाही 


वी हे स्वाम[त्रेकच हाय याप्रमाण भघ्यसवगांच्या तवे 
प्रपुख छळोकांनी करालीाच्या नंतत्वाखाला कम्र्यानेस्टांचा 


अनुरून इंगे- । पाडाव करण्यासाठ। एक कमिटी स्थापन केली 


१९१९ साळी रुमानेयाने एगर.वर पुन्हा स्यारा केल्या- 
मळे बेलाकनला आपले स्वतःचे लॅन्य उभारणे भाग पडले 
या सैन्याने प्रथमतः कश व हमानियन संन्याशी ताड दळ 
वण पढे फ्रान्तचा झाध्यक्ष केनका यांने बेलाकूनळा शह 
दिल्यान त्यास तीपले सन्य परत घेण भाग पडल. याचा 
फायदा घेऊन रुभानियाने हेंगरीवर पुन्हां ळढाई रंळी, पण 
शेवटी क्रेमेंको$ सुप्रोम कोन्सिळच्या नांवाने हष्ठानियाला 
ठढाई थांबविण्याची आशा व्यक्त केल्यान एमा नेयाला इृग- 
रॉतन पाय काढून घण भाग पड 

१९२० साळी बोल्शेव्हिकांची सत्ता हंगरीतून नामशेष 
झाल्यावर भावचेडयुक ज्ञाश्षफने प्रधानतसडळ नघ्नन हृभरापमध्य 


[टथसचा संना- , व्यवस्था करण्यास सुरव!त केळो, तेथाप हब्तवग राजघरा- 


या तहान्वय । 
& बराच सुळूख मिळाला पण , अहल्यानें जोलेकचा कार्यभाग सिद्धीस गेला नाही. त्याच्या 
९ 


याविषयी हुगरांच्या आपझपासच्या देशात फार वाइट मत 
बदली काल हुझर याला पर्न्हां तात्पुत्ता भध्यक्ष नमण्यात 
आरे १९२०-२३ या सालांत हंगरामध्ये सुव्यवस्था स्थापन 
करण्याची खरपट करण्यांत आला. १३९२० साला दार्त- 


राष्ट्र व हेगेरी यांच्यामध्ये तह होऊन हृंगरीचा बराचतता 


मुलख जवळच्या राष्ट्रांना बाटून देण्यांत आल. मज्रशाहोल! 
लोक कंटाळलेले असल्यासुळ र[जशाहाला अनुकल भस वार 


| वाहे लागलें. तथा आलपासच्या 'सस्थानांनी याला विरोध 


य. .औ.ओओआ अआभअई ईई ई२ईर्‍%ओो क २ २२ 


हेगरी 


महाराष्ट्रीय श्ञानेको. (ह) ४ 


हँैझलिट, विल्यम 


दाखविल्यामुळे हगेरींची व्यवस्था लिहासनाची जागा 
न मरतां अडमिरल हांदी याला केवळ रीजंट नेमून कर- 
ण्यांत जाली, १९२१ ताली चालळेस राजाने इंगेरीच राज्य- 
पद मिळविण्याचा दोनदा प्रयत्त छेलळा, पण त्यांत त्याला 
अपयश आळे. दुतऱ्या प्रयत्नांत त्याला गिरफदार करण्यांत 
आले. 
बा डम य.--भअकराव्या शतकांत कॅथालिक पंथांतील 

घरमोधिडारी लोकांनी हंगेरींतील महत्त्वाच्या नोकऱ्यांत प्रवेश 
करून लॅटिन भापेच| प्रसार केला. १२ ठ्य़ा शतक्रांत लटि- 
नमधील “क्नॉनिकल” ह्या पहिला ग्रंथ होय. १२ व्या शत> 
कांपू्वी मग्यार किंवा देशी भार्षेत कांहो युद्धविषयक 
ग्राण्याशिवाय त्या भाषताल लेखाचा मागमस नव्हता. लंटिर 
नचा आरंभ सरकःरी हुकुमार्ने १११४ त झाला. परंतु लोक- 
व्यवहारांत जुनी हंगेरीयन भाषा बरीच असे. १४३५७ते 
१५३० या काळांत मार्य़ार वाडूमयाच्या वाढीला तुरवात 
झाली. टामास व वालिंट या दोन मैकनो बायबलाचं (कांही 
भागाचे ) मग्यार भार्षेत भाषांतर केले, १५३० ते १६०६ 
या काळांत अनेक खिल्ती घमेग्रेथांचां भाषांतर झाली. 

राजकीय छल'मुळे ९७ दे शतक राष्ट्रीय वाडूमयाच्या 
वाढोप्त प्रतिकूळ गेळे, तथापि इंश्ररज्ञान, तत्वज्ञान व काव्य 
या विषयांत ग्रेथरचना झाली. १५३१ पासून सतराव्या 
शतकाच्या अखेरपर्येत १८०० च्या वर ग्रंथ प्रसिद्ध झाले. 
१७११ ते १७५०२ या काळांत राजकीय व॒आपपसांतील 
कलहामुळे मग्यार भाषा व वाढूएय़ यांकडे पूणे दुलेक्ष्य 
झाल. तरीहि कल्यूडी ( मग्पार सिविरा ) याच्या तत्त्वज्ञान 
पर, उपदेशपर व ळाव्य़ाप्मळ लेखाने वाडुमयांत भर पडलो. 
१८ ब्या शतकाच्या शेवटच्या काळांत इतिह्याप्त वगेरे विष- 
यावरीळ लेख लॅटिन किडा अर्मन भाषेत झाले. त्यानंतर 
उत्पन्न शाळेळे फ्रव, छसिकल, राष्ट्रीय या पंथांचे एडीकरण 
“ढे त्रेक्ञन छात?”मर्ष्ये झाळें. व त्यांत मग्यार व्याकरण 
करणारा फेल्डी प्रातेिद्ध आहे. १८०७ ते १८३० या काळां- 
तील ढाकझझीा व वशन्वी याच्या ओजल्गी राष्ट्रभक्तोमुळे त्याची 

ऱ्या राध्रूकरवींमध्य़रें गणना होऊं लागली. 

१८३० ते १८८०:-शाक्लांची हेंगरीयन अंकेडमी १८३० 
त स्थापन झाली. या अंकेडमीने नाव्यप्रंथ, इतिहास, पुराण 
बस्तुत्तशोधन, राष्ट्रीय अर्थशास्र व भोतिक शास्र यांत उत्ते- 
नन मिळालें. राजकीय वाडूमयाला उत्तेजन देणारी क्िश््फे- 
श्यूडी नांवाची निराळी सस्था १८३६ खे स्थापन झाली. 

कोव्य़ः-छळित बाळूमयाला (पोलाइट लिटरेचर) मागील 
काळांतच बरींच गति निळाली होती. त्यावेळेचा सवीगश्रेष्ठ 
महाकाव्यकार व नाटककार व्होरोस मार्टी ह्या होय. लेव्हेश 
शेक्तपीयरच्या नाटकाची भाषांतरे केळी. झिगिलगेटी या 
शंभरावर नाटकांची भर घातली. 

अद्धृतकाव्यः--स्वतंत्र अद्भुतकार्व्ये लिहृण्यास १८ व्या 
शतकातच डथूगोनिक््च ब कारमेन यांच्यपातून सुरवात झाली, 


शेकस्पांभअरची अभिशा'चे वाढावेली, त्याचे 


व १९ च्या शतकारंभी व्हसेगो हाहि उत्तम लेखक होता. 
हंगेरियन लेखकांमध्ये अत्यंत बुद्धिमान जोके याची कष्पचा- 
शक्ति व उत्कृ लेखनपद्धति व हुंगेरीयन स्वभावचरित्र 
रखारण्याचें कोरल्य यासुळ त्याचं सवे यरोपभर नांव प्रासेद्ध 
आहे. शास्लीय मेथासबंधारने इतर यूरोपच्या मानार्ने हंगेरी 
मागर आहे. पाल व्यूगंटनं सायन्त अंलोऱशिएरन १८४१ त 
स्यापन केलो. तेव्हांपासून शास्रीय शोधांची व ग्रंथांची 
चांगली निपज सुरू झाली. 

१८८०पासुन माग्यार लेखकांची संख्या अतोनात वाढली. 
नाट्यवाब्यय़ह्ि सरकार व राजे यांच्या आश्रयामुळे चांगले 
वाढळें आहे. कायदेवाडूनथाला कायदेकरणपद्धतामुळें चांगल 
उत्तेजन मिळावे. तत्त्वज्ञान, राजानितिशात्ञ, इतिहासग्रंथ व 
राकात्सक ळख यांचाहि प्रसार क्षाला. र 

अर्वाचीन वाढूमय ( १९०८-१९२५ ):--६९०८ साली 
गीरयन वाडूपयाळा नवीन वळण लागळें, “दि किंगूडस 
ऑफ दि ढे” या संमरहांत नवोन कवीनी सर्वे काव्यशम्रह 
प्रातिद्द केला. “वेस्ट” नांत्राच्या मासिकांत राञकोय चळ- 
बळीवरचे ले्खाद्वि घेण्यांत येऊं लागले, वाडूमयाला नवीन 
बळण लाषण्यार्चे श्रय अंडी (१८७७--१९१९) या गीतलेख- 
कास आहे. किउच्या कवितांवर पोरस्त्य काव्यांची छटा 
दृष्टीस पडते. तिंगमुंह मोरिझ हा या काळांतील प्रसिद्ध 
कादंबरीकार आहे. १९१८ च्या हुंगीरयन बंडानंतर हृंगरी” 
प्रध्य तवचंतन्य उत्पन्न झाल. हृगारेयन शात्रांची अर्केडमी 
या संस्थेमाफत, बरच उद्योधक वाड्मय प्रसिद्ध करण्यात 
आळे आहे. तत्तज्ञानाच्या क्षेत्रांत काळे दोहम हा प्रति 
आहे. “व्यवद्वारी मनुष्य” नांवाचा याचा एक प्रतिद्ध शरथ 
आहे. कायदेशाद्ञांत पोलरझ, इलेस, विठ्टमन, अग्याड, ड्ठो 
एरेक्की व सोम्लो यांची नांवे प्रढय़ात आहेत. 


हॅझ'झिट, विट्यम--( १७७८-१८३० ) हा. इंग्रज 
टीकाकार व निबधघलेखक प्रथप्न चित्रकलेच्या नड 
शिरला होता परंतु कोलीरेजची व्याख्याने ऐर्ढ 


सालीं त्यार्ने “अन 
अकशन ? ( मानद! 
21 १८०४ मध्य 


तो तत्त्वज्ञानांत बहकला व १८०५ 
एस आन दि प्रिन्सपल्स ञफ द्यवन 
क्रियांस्षिद्धांतांवर निबंध ) छ.पून प्रासिद्ध 
इॅझलिटय लझ झाले. परंतु पुड १४ वर्षांनीं घटस्फोट ८६ 
प्थत त्याला ग्रह्साछ्म़ सुळीच मिळालं नाही; परठ या 
१४ पर्षीतज त्यानें आपले उत्तम भैथ लिहिले आदत 
१८१२ सालापासन तज्तज्ञानाचा अभ्यास कमी करून 
बातमादाराचे व लेख लिहिल्याचे काम करुं लागला 
छे हृटच्या सदर्ताने त्याने बाच्यमय, पमनर्ष्ये व रीतीभाती! 
यांवर एक निवघमाळा सुरू केली. हो निबंधमाला क: 
राउंड टेबल या नांवार्न प्रातेद्ध आहे. यात 
निबघ ह्ब्तश्र 
असून त्यामुळेच-तो विज्षष प्रलिद्धांस आला. त्यार्ने नेपोर्टि 
यनच चरित्र ४ बिभागांत प्रसिद्ध. केळ ( १८९८-९३ 


इक्षारा जिल्हा 


महाराष्ट्रीय शञानक्ोश. (इ) ५ 


हस्ताराबाग जिळ्ही 


नलूूळूूू-ूूूळूळू ळव ळक ८>>>>>>>______>___>>_>__:__>-__“>“>_“__________>_>>>>>“-_-“-/“-->>-->>>>__>>>>>>>>>>>>_> 


पश त्याची नेयोलियनकडे बघण्याची दृष्टि लोकांस न 
आवडल्याने यार्चे हें चारित्र मार्ग पडले. ू 

हस्तारा मिल्हासर्‍यायव्यततरहद्दीवर सिंभूच्या पूत हा 
आहे. याथ क्षेत्रडळ ३०६२ चोरत मैल आहे. येथील वनश्री 
नितांतसुंदर व नवनवरूपधाररीणी व बहुप्रकार आहे. डोग- 
रावर तयार केलेल्या नन्नीरींत येथ पिक होतात. पाणी 
विपुळ आहे. ह्या जिल्ह्यांतल्या! दक्षिण भागांत उन्दाळा ताज 
रूपाने असतो. मधल्य़ा पठारांत उष्णता जरा %मी अत्तेत 
पण ट्या सानाने हिवाळा कडक शभसतो. मेड फूट 
उंचोवर जो भाग आहे तो सदैव हिमाच्छादित अलते!. येथ 
पाऊ ३० इचांपासून ५० इचांपर्यंत पडतो. कं 

इ ति हा स.-दझारा नांवाची खरी व्युत्पार अद्याप 
उपलब्य ज्ञाली ताही. भभितारी लोंडांचा देश तो आम्रे- 
सार (पहा ). ह्या अभितार नांव!वरून हज्ञारा शबद ०५७ 
अस[वा. कदाचित असेहि असण्याचा संभव आहे की, ८44 
ळेंगाने हिंदुस्थान सोडल्यावर मार्गे नी हैन्याची तुझडी ठेवली 
त्या तुझडीचें नांव हृक्षारा-इ-कारळुग अस होते. तव्हा 
ह्या शब्दापासून ददज्ञारा शढद आला होतास हव लांव 
ऐने-६-अकबरीमध्यहि आलेलें आहे, ब केरला दवांद्या 
नांवाचा उद्लेख् करतो. ह्या गोष्टींवरून एवढ! गाष्ट लिद्ध्‌ 
होते का, हझारा भेदान पूर्वी अटऊच्या घुभेदाराच्या 
ताब्यांत होते व इतर भाग गखर लोकांच्या ताब्यांत होता. 
पण व्ही काळाने अफगाण लोकांची सत्ता ह्या मुलखावर 
प्रस्या/पेत क्षाळी. पण पुढ भकगाण लीकांची सत्ता जशी 
कमी होऊं लागली तता हझारा मुठत्ष गाज चया 
अभल!खाळी गेळा; व पुन्हां पुन्हां जरी तेथळे जक क बर 
काढीत तशी शीख लोकांची सत्ताच तेथ १ हटन पर्यत होती. 
पुर्डे पहिळे शो युद्ध सुरू झालें व त्यांत लाहार 5351881 
इंग्रज सरकारशी तह करावा ळागला १ इंअजसरकारच्या 
ताञ्य़ांत इळुहळू हा मुळूख गेला. ! लोक कोकवर 
जिल्ह्यांत चार शह ब ७१४ खेडा आहेत. येथील ले 
सह्या ३९०१ साली ६२२३४९ होती. त्यापैकी मुपुलमान 
शेकडा ९५ होते. येथे हिंदकी नांवाच्या 1-०) प्रचार 
आहे. इतर भाषा म्हणे पुष्तु व घुनरी ह्या हीत. 

शे त को.--ह्या मिह्ह्यांतल्या सपाट भागांत पाऊस विपुल 
वे वेळेवर पडतो म्हणून व जमीनहि बरी असल्यामुळ 
ह्या ठिकाणी वत्तेतत्रतूशील पिके चांगल्या स्थितीत असतात. 
खालच्य( भागांतळले डोंगराळ मुलूख शेताच्या दृष्टीने नरा 
होन प्रतीच अपल्यासुळे तेथें जरी पाऊत व हवा (4009 
भाहे तरी पिके साघारणच असतात. पण ज्या डोंगराळ 
न/नेनींत हवापाणी समशीतोष्ण आहे ; 

के अधिक महत्त्वाची आहेत, ह्या जिश्ययांतीह जॉन. 
धाऱ्याची पद्धत पट्टीदारी व मेचारा पद्धतींची आई. येथीळ 
पुड्य वेर इदृणजे मका, गहु व जवत ही होत. बढाट्याच 
पीकहि जातां चांगळल होऊं लागळें आहे. 


सै्थे पावत्तांतलळी । 


1 


न ग ल.-ऱ्ज्या जिल्य़ांत अगले दोन प्रकारची आहेतः 
एक राखोव व दुतरं खेडेगांवातीळ लंगर, राखीव नंगलाये 
उत्पन्न सुख्यतः देवदार व इसारताचें लांकूड यांवर अवलंबून 
असते. या भागांत कोळसा, चुनखडी इमारतीचा दगड हे 
पुष्कळ सांपडतात. तुरम्य़ाची घातु व शिशाच भस्म व 
लोखंडी अशुद्ध धातु हा तुड्डां उपलब्ध झालेली आहेत. 

व्या पा र.-<हकारा जिल्ह्यांतले उद्योगधदे केवळ 
स्थानिक महत्त्वाचे आहेत. येथें हलक्या प्रकारचें कापड होते 
तांदुळ सडण्याकारेतां पाणचक्कया येथें बऱ्याच आहेत. 
र स्ते.-ाह्या भागांतला मुख्य रस्ता हृलनञबंदलपासून 
श्रीनगरला जाणारा आहे. राज्य कारभा र.ऱ्य्या 
जिल्ह्याच्या तीन तहृशिली केल्या आहेत. भंबश्वबाद, इरापूर 
वद॒ सानतेहरा. या जिल्ह्याचा मुख्य अधिकारी डेप्युटी 
कांमेशनर आहे. व तो आसपासच्या स्वतंत्र जातादरहि 
देखरेख ठेवतो. या डेप्युटीकाभेशवरच्या हाताखालीं एक 
डिस्ट्रिकेट जज्ज अततो. शिवाय असिस्टेंट कामिशनर ब दोन 
एकस्ट्रा आतेस्टेंट कमिशनर अप्ततात. येथोल जमीनीचे 
उत्पन्न १९०३-४ साली ३१९००० रुपये होतं.ग्रेथ रणाजेत- 
विंगच्या अमलाखाडी सरकारसारा जबर होत, पण इंग्रजी 
राज्य झाल्यापासून शकडा १६ नी कमी केला गेला. 

शि क्ष ण.---ह्या जिल्ह्यांत शिक्षण बरंच मागतलेले आहे 
शेकडा २.५ लोकांनां लि 


लिहितांवाचतां येत. शिक्षणाचा 
प्रसार विशेषतः हिंदु व शोख लोक यांच्यामध्येंच आहे. 
हक्षाराबाग जिल्हा-बिहार-ओरिता, छोटानागपुर 
भागात हा गिल्ह्या आहे. क्षेत्रफळ ७०२१ चोरत मेल. येथे 
डोंगर बरेच आहेत व त्यांपैकी मुख्य डोंगर पारतनाथाचा 
आाहे व त्याची उंची समुद्रपृष्ठापासून ४४८० फूट आहे. 
येथील सुख्प़ नदी दामोदर ही आअ'हे. येथील इवा सामान्यतः 
समशीतोष्ण आहे. दरवषी पाऊप सुमार ५३ इच पडतो. 

इ ति हा स.--प्राचीन इविहालांत या छोटानागप्र 
पठाराळा झारकंद नांव होते. हा मुळख मुखुलमान लोकांनो 
कधीहि पूर्णपणे जिंकला नाही. अकबर बादशहाच्या कार- 
कोरदीत मोंगल लोकांनी यावर प्रथम स्वारो केलो. या 
जिल्ह्यांत सुसुलमानांच्या वारवार स्वाऱ्या होण्याचें कारण 
या जिल्ह्यांतल्या नद्यांमध्ये हिरे पुष्कळ सांपडत ह 
होय; तरा पण सुसुलमानांचा पूणे अंमल ह्या भिल्ह्यावर 
बसला नाही. या जिल्ह्या्शा इंप्रजतरकारचा संबंध १७५७१ 
साळापासून आला. रामगडचा राभा मुकुंदर्लिग व त्याचा 
नातलग तेजशिंग ह्यांच्यामध्ये इत्टेटोबद्दल तटा सुरू झाला. 


'तेजतिंगाने कंपनीतरकारास भाषळी बाजू घेण्यास विनाते 


केळी. त्याप्रमाणें कंपनीसरकारने सुकुंदलिंगचा पराभव 
करून तेजतिंगाळा रामगडची इस्टेट देवविली. पण 
१७८० सालीं रामदुगे व खरकदिह हे त्रिटिल सरकारचे 


मुळख झाळे व रामगडचा जिह्ह्य म्हणून ह्या भागाची 
राज्यन्यवस्था सुरू झाली. पुढे १८३१-३२ पाळा हा जिल्ह्ल 


इडगल्ली ती 6४७... 4-६ महता तकागक यत बी. 1 ज्य 


मोडून नवीन हझारोबाग नांवाचा जिल्हा तयार झाला' 
प्राचीन अव रे ष.्या जिल्ह्यांतील ऐतिद्यातिक मह- 
स्वाच्य! गोटी म्हणजे पारसनाथ येथील ज्ञनमंदिरं, म!हुदो- 
ढोंगरांतील लेणी, सातगावन येथील मादिरांचे अवशेष व 
कुंडा येथी जुना किल्लाहि होता. लोकसट्य़ा.-१२७६९४६ 
(१९२१). तीन सुख्य़ शहरं; हझारीडाग, चत्रा व गिरिदिह. 
ह्या जिल्ह्यांत जास्त लोकघट्टय़ा पश्चिनेकडोल भागांत आहे. 
ह्याचे कारण बराकर नदौकांठची जीत सपाट आहे. 
येर्थे केळशञाच्या व लाळ अभ्रकाच्या खाणी बऱ्याच आहेत. 
मुख्य़ भाषा मगाहो हो होय.व त्याच्या डालाखाल संताळी 
भाषा आहे. शे तो.-जप्नीन चिकण मातीने युक्त अशी आहे, 
तांदुळ चांगळा तयार होतो. तांदुळाच्या खालोखाल पिके 
ड्हणजे मळा, माहुआ, उडीद, कुळथ, हरभरा, गहूं, नवत, 
ऊत ही होत. जिह्यांत दिवसानुदि3तत जास्त जमीन लागवडील 
येत आहे. व्या पा र.-येथें कनिष्ठ प्रकारचे कापड होत. 
लांकडी खेळणी स्वस्त मिळतात. गरेरी ळोक घोंगड्या 
करतात व शेतीची आउतं व स्वयंपाकाची भांडी येथें लोखंड 
शुद्ध करून तयार करतात. येथील मुख्य आयात माल 
म्हृणजे घान्य, तीळ, कापूत, व विलायती कापड ह होय व 
निर्गत माल म्हणजे कोळता व त्यांचा अवशेष “कोक 
अभ्रक, लाख, माहुआ व कातडे. ह्या जिल्ह्याचे उत्पन्न 
१९०३-४ साली १३३ लाख झुपये होते. ह्या जिल्ह्यांत 
लहान लहान जहागिरी आहेत. येथील शिक्षण फारच 
मागासलेले आहे. रोकडा २.६ लोक लिहू किंवा वाचू शक- 
तांत. श ह र.-इझारोबाग जिल्ह्याचे सुख्य ठिकाण. लोक- 
सहया १७०००. हे राहृर म्हणजे लह्वांन खेडी मिळून 
झालेलं आहे. हे पुर्जी लष्करी ठाणे होते. येथे १८६९ साळ 
ब्युनिलषपालिटी सथापन झाली. 

ददडगलली-मद्रात, बेढ्ारा जिल्ह्यांतील ए€ ताळुझा, 
याये केत्रफळ ५८७ चौरस भेळ असून लोड्संडख्या १९२१ 
हाळी ७५४९५ होती. ह्या ताळुक्यांत ८० खेडी अलून 
मोर्ढे गांब एकहि नाहॉ. जमीन बहुतेक सपाट आहे. चोळमु, 
कोरा व कापूतत हे जिन्नत उत्पन्नाचे आहे. 

हंडिया--तंयुत्त प्रांत, अलाहाबाद जिल्ह्यांतील एक 
तहणील. ही तहेशीळ ग्ेंगेच्या उत्तर तीरावर असून हिच 
क्षेत्रफळ २८७ चौरस मेळ आहे. या तहशिलोत ५८२ 
खेडी आहेत. या तहृणिळींत तांदूळ चांगळा पिकतो. 

हणमंते, रघुनाथ नारायण--शद्वाजी व शिवाजी 
यांच्या वेळचा एक स्वामिनेष्ट मुत्तद्दाॉ. हणमेते भोस- 
स्मांचे पिढीबाद नोकर असून, रघुताथ नारायण यास 
शहाजीने आपल्या कर्नाटकार्ताळ जहागिरांचा इ. ल. १६५३ 
सर्ष्ये दिवाण नेमिळं. त्याप्रमाणे ते काम त्याने मरेतोपर्थत 
केळे. ब्यैकोजीच्या अयोर्य वर्तेनास केटाळून मध्यंतरी 
हा शिवाजीकडे आळा होला व यानेच शिवाथाला कर्नाट- 
कावर स्वारी करून येण्याबद्दल प्रोस्साहून दिळें होते. ह्या 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (ह) ६ 


1 


हस्ती 
की क अक्का 
ह्वारीमर्ष्ये रघुनाथ नारायण हणमंते याचें शिवाजीह अप्रतिम 
लाहाय्य झाले, म्हणून त्यार्ने यासच नर्वांन जिंकलेल्या स्व 
म्रांलावर आपल्या वर्ताने मुख्य, कारभारी नेमिले; आणि 
त्याचे बघु जनादैनवंत हणमेते यांस पंतसुमंत हा अधिकार 


। देऊन त्यांची आपल्या अष्टप्रथानांमध्ये योजना केणी. 
शिवाजीच्या हांगण्यावळून रघु नाथपंतार्ने 'राजव्यवहार 
[व गोंधळ 


कोश, रचिळा.शिवाजोच्या मृत्यूनंतर सवंत्र अव्यवस्य 
प्राजला, त्यावेळी रघुनाथपंताने आपल्या वजनार्ने व द्रा” 
वयाने, संभा्जांच्या कारकांदींत देखील तिकडील प्रांतांचा 
उत्तम बंदोबस्त करून व सुरळीत रीतार्ने वसूल कड 
पुष्कळ ब्रव्य खजिन्यांत शिल्लक ठेविले. संभाजीच्या १४ 
वर्तनाची बातमी रघुनाथपेताच्या कानावर गेली. तेर, 
त्याची कागउघाडणर करण्याकरितां इ. स. १६८१) मभर 
तो. रायगडावर आला. पैताच्या कळकळोच्या झणक्षणीर 
उपदेशाचा संभाजी राजावर क्षणभर तरी अनुकूल परि" 
णाम होऊन, त्यानें स्यास जुन्या प्रधानमेडळास बंधमु र 


करण्याचें वचन दिलें व त्याचप्रमार्णे त्याचे बैधू बया 
दैनईत हृणमेते ब पेशवे मोरोवंत पिंगळे यांस लाग, 
निरोप 


सोडून दिले. रघुनाथपंत हृणमेत संभाजी राजाचा 
पऊन कंत टकामधया परंत येण्याचे निधाळा; परतु वाटत 
सुक्काी पोचण्यापूर्डीच त्याचा मर्थ्येंच शेवट क्षाला (१ ६4 ् 
राजारामाच्या कारकीदीत रघुनाथपंताचा भाऊ न्न 
पेत याजकडे अमात्यपद होते. यांचे वराज तैजावरक 
असावेत. रघुनाथपंत ह्यांच्या शहू!णपणाचा लौकिक कना! 
प्रांती अर्द्यापि देखील ऐकूं येतो. 
हत्ती-ुडाधारी प्राण्यांच्या वगात जो एकच... 
येतो तो हृत्ते हा होय. आफ़िकाखंड, हिंदुस्थान, तोच 
ब्रह्मदेश व सयाम वगेरे देशांत हा. आढळतो. ही म 
प्रंचड असून यांची उेवी ८६१० कूट असते. अ वर्जर 
दहाहजार पोंड अतत. द्यावे कातडे फार जाड” 
खोलगट, डोळे लहून, शेपूट बारीक व लहान ड्या ह्या 
बरचा भोंठ व नाक हो वाहून त्याची सोड झालेली 
त्रास वेर्गे, स्पर्श जाणणे, अन्नपाणी तोंडांत घालणे, €_ त 
पासून घुळदैपथ्रत लह!नमोठे पदार्थ उवळर्गे व क्षाड 807) 
पाढर्णे किंवा फांद्या लोठून काढणे इत्यादि सव कार्म 


णी 
चं. शा 


नट. 


*. 


द्द 


च क नी र अर्श” 
आपल्या सेंडिने करतो. हत्तीचे कान सुपाएवढे मा? ह 
दात. ब ते त्यात हळावेतां येतात. पाय खांबातार द वख 
असून त्यांस पांच पांच बोटे अत्ततात, व त्या ती 


असतात. त्याच्या पायाचे तळवे मऊ अत्तातात. वि 
सुळे दांत सुळीच नत्ततात. खालच्या जबड्टयांत ८. 4 
नलतात. वरच्या जवड्यांत पुढचे दोनच दांत 

ते लांब वाहून पुढे आलेले अत्ततात. त्यांतच 
म्हणतात. एक दांतारचें वजल १००ते. १५० पाकात) ) 
हस्तिद्धतांच अनेक पंदार्थ करतात ( “दृत्तिद डे क्षार 
हे प्रायी कळप करून राहतात व एकेका र 


10000... >. .».आड लया. 


मंद्वाराष्ट्रीय जशानकोशा. ( हे )?७ 


दैनगॅळ 


प््व्स्््क्स्क्स्क्य्य्स्क्क्य्यययााायााप्णप्ाप्चा न्या र डोसंडी (नित तयार 


२०२५ हत्ती अस्ततात. हत्तीह्ञा फार शब्कि असते, 


म्हणून पूर्वा लढाईत हत्तीचा उपयाग करीत असत. 
हत्तीची रोजचौ मल २०२७ कोसांपेक्षां जास्त 
होऊं शकत नाही. तोफा वगैरे अबञजडढ ओशझ्षो 


झोढण्यास हत्तीचा फार उपयोग होतो. इत्तीण २० झहिने 
गरोदर असते व पेर उपजताच त॑ तीन फूट उंच असतं. 
हत्ती सुमार १०० वर्षें जगतो. पाण्यांत पूर्णपर्णे बुडून व 
फक्त सोंडेये टोक जलपृष्ठावर ठेवून हत्ती पाण्यांत बराच 
वेळ राहूं शकतो. हत्तीला पोसण फार खचोर्चे काम अते, 
तशे राजे लोक स्त्रारीसाठा हत्ती बाळगतात. हा प्राणी फार 
गरीब, आज्ञाधारक, मायाळू व समजूतदार आहे. पाळीव 
इत्तोपेक्षा रानटी हतती फार भयंकर असतात. हिंदुस्यानां- 
तोल हत्तापेक्षां आफ्रिकेतील हत्तोभ ढोके फुगार असत ब 

कान मोठे असतात. ग अ श; 
हेथवड़ी-ादक्षिण ब्रह्मदेशात वेरू भागांत हा भिल्हा 
आहे. याचं क्षेत्रफळ ३०२२३ चौर तम्रेळ आहे. ह्या जिल्ह्याच्या 
आहेत. जिल्यांत सुख्प नदो लाइंग 


दक्षिणत फळबागा पुष्कळ 
कोंदड ३ निरुत्ताह उत्पन्न कर- 


हौ आहे. जिल्ह्यांतीळ हवा न 
णारी आ'हे, पग एकंदरींत प्रकृतीस अपायडारेक नाही. ह्या 
जिल्ह्यांत मेपासून इप्टेंबरपर्थेत पाऊ सराहरी ९० इंच 
पडतो. कांही भागांत पाण्याच्या पुरांच फारच भय आहे. 
&थवड्डी दे नोव हंथ व वाडी ह्या दोन राब्दां- 


इतिह्वास.टद रित व 
पासून बनलेले आहे, व त्याचा अथ हत पक्ष्पाची नदी अत्ता 
दैतकथांच्या 


आहे. ह्या नांवाबद्दल अशी देतकप्रा आहे झी, देतकपाच 
काळामध्ये स्वचीडान देऊळ ज्प्र २कडीवर आहे तेवढीच 
टेकडी जळपृष्ठावर होती व ह्या टेकडीवर एझछ्ा जन्मीचा 
गोतम हुतरूपानं रद्दात अते. प्राचीन काळी हा:माग तरूण 
राज्य़ाचा होता. पुढं तठेंग राजाचा पराभव तह्म। लोकांनीं 
केला व तंग राज्य स्थापन झारे. १६ ब्या शतकाच्या अखे- 
रीस यूरोपियन वसाहती येथें होऊं लागल्या, ढसरे अह्मी युद्ध 
संपह्य़ावर हा सगळा जिल्हा म्रजांच्या ताब्यांत गेला. ह्या 
मिहह्यांत बरींच देवळें आहेत. लोक ब श्‍तीलटतकपेड्या 
(१९२१) ३६४६२४. भथीळ लोक मुख्यतः बोद्ध आहेत पण 
हिंदूदि बरेच आहेत, व ते 


कूळी वर्गातले आहेत. लोकांची 
मुख्य भाषा ब्रह्मी आहे. ५ण करेण, शान, तळेंग ह्मा मुख्य 
भाषांहि थोड्याबहुत प्रमाणात प्रवारांत आहेत. शे त ो.- 
ह्या जिल्ह्यांत तांदूळ बराच व चांगल्या जातीचा पिकतो. 
आणि त्याची लागवड वाढती भाहे. ज्या ठिकाणी तांदूळ 
पिकत नाहं त्या ठिकाणी झिरकोळ पिर्के ब बागाईत क्र्‌- 
तात. दर वर्षी पाऊत सरातरीगे १०९ ) पडतो बतो 
अगदी ऐन वेळेवर पडल्या मुळे पिऊ उत्तम स्थिठांत अततात. 
ब्यापारववदळण वळणाचेसा शै.-_कापसारचे कापड 
विणण्याचा धंदा अहप प्रमाणांत चाललो, रेशमी कापड 
तयार करण्याचा घंदा बहुतेक बुडत वॉ 


ला आहे, समु 
हाच्या खाऱ्या पाण्यापासून मीठ तयार करण्याचा डथयाग 


व... 


8 _//2॥--"|'|'औबषाकाााा्ामाााााााा्ााााशामा्शााायबसससस्स्क 


जारीने चाळ भसतो. कुव्हाडी व खंडो . तयार 
करण्याचे कारखाने ह्या जिल्ह्यांत आहेत. शिवाय तांदूळ सड- 
ण्याच्या गिरण्या,करवतीर्ग कापण्याच्या गिरण्या व बमा ऑईरू 
छुपनीचे तेळ काढण्याचे कारखाने घ्या शिल्ह्यांत आहेत. ह्या 
जिल्ह्यांच्या न्यापाराचे ठिकाण सुश्य म्हणन रंगून शहर 
होय, पण ट्वान्टी, धॉग्वा, पौकान यांसारख्या शहरी सुद्धा 
ढ्यापाराच्या पेठा आहेत. मुख्य निगेत माल म्हटला म्हणन 
तांदूळ, इमारतीचे लांकूड व इतर जगलांतला माल. येथील 
घान्य ठिकठिकाणी रंगूनचे दलाल विकत घेतात व ते धान्य 
आगगाडार्नें झिंदा बोटांच्या योगाने गिरण्यांकडे भ्राणतात. 
इतर किरकोळ बाहर जाणारा साल म्हणजे लांकूड, दूघ,फळे, 
बगेरे जिनसा व जनावरें वगेरे प्राणी होत. ह्या जिल्ह्यातला 
आयात माल म्हणज कापड, मीठ, तेल, ताखर, पोती, दोर 
बौररे जिजसा होत. ह्या जिल्ह्यांत रंगून-प्रोम रेल्वे च रंगून- 
घडाले रेल्े अज्ञा आहेत. जलपर्यटणासत योग्य अस्ते मागे 
म्हणभ लाइंग नदी टूवान्टी ष्हालवा, वाल पंनलँंग घच इतर 
कालवे होत. राज्य का रभार.-र्‍हा जिल्हा इंग्रजी राज्याला 
ओडला त्या वेळां या जिल्ह्यातीळ सुर्प कर म्हणजे 
डोईपट्वे, जमीनीवरचा कर, प्नासे पळडण्याबद्दल कर व मिठा 
वरचा कर हे होत. हे कर इंग्रजततरकारनें कायम केले पण 
जमीनीच्या प्रत्येक एकराला कराचे ठराविक प्रमाण ठरविल. 
येथ शिक्षणाचा प्रत्तार बराच होत आहे. १५०१ साली 
शिक्षितांचं पुठषांत प्रमाण झकडा ४८ होत व बायकांत प्रमाण 
शकडा ११ होत इं प्रमाण त्रह्मरेशांतल्या छोटल्परहि जिल्ह्या- 
तल्य़ा प्रमाणापेक्षा श्रेष्ठ आहे. येथ लह्ष्पांत ठेवण्यासारखी 
शिक्कणंसस्था म्हणजे इन्तेस येथील गव्हनमेंट स्कूल भाफू्‌ 
इन्जीर्नाअरींग होय. 
हथवारा ज--वबिहार-ओरीसा, साहाराण जिल्ह्यांत हे 
लहानसं संस्थान आहे. क्षेत्रफळ ५६१ चारत्त मेल, १९०१ 
साली येथीळ लोकघंड्य़ा ५३४९०५ होती. ह्या संस्थानचे 
राजघराणे इतके जन आहे का, ह्या घराण्याच्या साहाराण 
निल्ह्यांत १०० च्या वर पिढुथा झाल्या असाव्या. हे घराणें 
कार्शाचे महाराज ज्या जातातले आहेत त्याच म्हणले 
शोतम बाबनच्या जातीच आहे. ह्या घराण्याचा विश्वसनीय 
इतिहास महाराजा फत्तेशाद्दा ह्या पुरुषाच्या कारकौरदीपासून 
मिळतो. १७६५ साला इस्ट्इंडिया केपर्नाला जेव्हां बेंगाल, 
बहार, ओहरसा ह्या प्रांतांची दिवाणी मिळाली त्यावेळीं हा 
महाराजा फत्तेशाहा हा कंपनांसरकारचें स्वामित्व कबूल करीना 
तेव्हां त्याला कपनीसरकारने हथवापधून हुतकावून दिले. 
पुडे १७७७ साला लाडे कॉरनेवालीतनें फत्तेशाहाचा नातू छत्तर- 
घारी क्षाह्या यात हथवा संस्थान दिल व त्याळा महाराजा 
बह्वादुर हौ पदवाहि दिली. हा महाराज १८५८ साठाफ्येत 
जगला व त्यांने बैडाचय़ा वेळा कंपनीतरकारांस मदत केळी. 
२ हनगळ, ता लु का.->घारवाड जिह्हा, क्षेत्रफळ १०० 
चौरख मेळ. या ताळक्यांत एक दाहर ब १५६ खेडी आहेत. 


इंनमर्कोडा 


महाराष्ट्रीय शानकोदा. (हू) ८ 


इमीएपूर 


१९२१ सालीं लो. सं. ६२४७७ होती. या ताळुकय़ांत ठिक- 
ठिकाणी ळहान छहान डोगर वृक्षाच्छादित आहेत. हवा आरो 
श्यावह आहे. शहर.-तालळुक्यांत हे मुट्य़ शहर असन घार- 
वाडहून ५० मेलांवर आहे. लोकसंड्य़ा ७०००, या शहरां- 
तोळ तवात व्ांतुकाह्पद अशी इमारत म्हणजे तारकेश्वराला 
अर्पेण केलेळ देवालय होय. या शाहराच्या पश्चिधेस ५० 
मैलांवर एक कुंतिनाडिब्या नांवाचा प्रेक्षणीय डोंगर आहे. 
हृनगळ शहराला पूर्वी विराटनगरी किंवा विराटकोट अस 
म्हणत असून या ठिकाणी पांडव वनदासांत असतां रहात 
असत असं समजतात. १२ व्या शतकाच्या सुमारास ढुपतरा 
बक्ल'ळ नांवाच्या होयसळ राजान हं शहर िळेपर्यंत पश्चिम 
चाळक्यांचे अंकित ' कदंब ? या ठिकार्णी राज्य करीत होते. 
दहृतनम कडा -र्‍दक्षिगहेद्रावाद संत्थानांतीळ वारंगळ 
जिह्ह्यांतीलळ मोठे शहर. येथोलळ लोकतड्य़ा ३९०१ साली 
१०४८७ होती. या ठिकाणाबद्दळ दुतकथा भशी आहे ढा, 
वारंगळच्या सेस्थापनेपू्वी सर्भोवतालच्या मुळुषाची हो 
राजधानी होती. तेलगू भाषेत “प्रतपर्चारत्र” चांबाचा जो 
ग्रंथ आहे त्याच्यांत हनम्कांडा येथील राजांची माहिती 
आहे.या ठिकाणी सुदर इमारटी आहेत. त्यांपेडा तहत्चस्वभी 
दुऊळ महत्त्वाच आहे. जुन्या इमारतीशिवाय, तुरुंग, दवा 
खार्न वगर सरकारा व सांवंजानेक इमारती पुष्कळ आहेत 
हेबारराव मोहिते--याचें मूळ नांव हदेसाजी मोहिते 
अर्त असुन इतवी सन १६७४ पावेतो हा शिवाजीच्या 
ठन्यांत पांच हजार फोओेवरीळ ए% सरदार होता. परंतु 
त्या वर्षा विजापूरच्या क्षेन्यावर शिवाजीचा मुख्य़ सेना- 
पाते प्रतापराव गुजर तुटून पडला असतां तो प्राणास 
मुकून त्याची फोजञ फुटढी, तेव्हां यार्ने पाठलाग करणाऱ्या 
शत्रूच्या तन्यावर हल्ला करून मुसुलमानांचा पराभव 
केला म्हृणून शिवाजीनं त्यावर खष होऊन यांस 'हूर्बारराव? 
अता दिंताब दिला; व प्रतापरःवाच्या जागीं यास सेनापति 
बॅमळ, १६७५ताला हुर्बार्रावान बऱ्हाणपुर|वरून थेट माहूर- 
पर्यंत मागलांचा मुलख छटला, व भडोच जिल्ह्यातन 
खढणी ग्राळ[ करून सवे पेका रायगडास सुरक्षित आणला, 
पावसाळा संपल्यावर तो. पुन्हां मोगलांच्या मळुखांत 
शिरला व त्याच बरंच नुकसान केले, पुढच्या वर्षी याद- 
गिर[जवळ हुतेनखान सायणाचा पराभव केला व पुष्कळ लट 
मिळवेळी, इ. स. १६७८ त शिवाजी कनोटकांतून महाराष्ट्रांत 
परत आळा तेव्हां त्याने हेबीररावात व्यंको्जाजवळ 
ठेविळें होतं. तेथे त्याची ब व्थकोजीची एक लढाई झाली 
होती. शिवाजी ब ब्येकोजी यांच्यामध्यें तडजोड झाल्यावर 
हृष।र्राव सोठ्या खरने महाराष्रात यावयास निघाला 
सागत त्यात कृष्गा व तुंगभद्रा यांच्या दुआबांत विजा- 
श्रच्या संन्याचा वराभव केळा, व तवे दुआब प्रांत आक्र- 
मण करून कित्येक बंडखोर देशमुखांस वठणीत आणले 
( १६७८ ). ६. स. १६७९ त शिवाजीने मोंगळांकडे पळून 


| 


गेलेल्या संभाजीचा पाठलाग करण्याकरितां थांची रवा” 


नगी केळी. परंतु संभाजी दिलेरखानाच्या छावर्णात पोचट . 


ल्याने कळल्यावर यास विजापुराकडे मोंगलाविरुद्ध आदिल- 
शढाच्या कुपमकेत पाठविलें. कांड्री दिवसांनी हर्बाररावान 
मोंगळ रणमस्तखान याला ग्रांठून त्याचा पराभव केला. 
यानंतर हुर्वारराव विजापुरास आला, व वेढा देऊन बध- 
लेह्य़ा दिलेरखानाच्या सेन्याभांबती घिरट्या घालन व्यान 
सानलांच्या सन्यांत अन्नाची इतकी टंचाई पाडळी का, पाव” 
साळा सपल्याबराबर दिलेरखाननें विजापुरचा वेढा उठ” 
दिला ( १६७९ ). शिवाजीच्या पश्चात द्दा सैमाजीच्या 
पक्षात येऊन मिळाला. आणि त्याच्यामुळेच संभाजील 
ताबडतोब गाढी मिळाली. यार्नेच सोरोपंत व अण्णाजी 
या सोयराबाईच्या बाजूच्या प्रमुख कटवाल्यांत संभा” 
जॉच्या स्वाधीन केळे. पुढ बऱ्हाणपुरावर दृल्ला करून 


(१६८०) कल्हापुराजवळ सुलतान शहााअलम याचा हंबीर” ' 


रावार्न पराभव केला ( १६८० ). इसवी. स. १६८४ र्ध्ये 
भारंगझवबाने आपली छ!वणी अहूमदनगरास आणणल्य़ाम ७ 
खानदेशप्रांत मोडळा पडला आहे. अर्षे, पाहून हंबोरराव 
अखानक बऱ्हाणपुरास नेला, व त्या शहरी कित्येक दिवत 
पर्यत खडी गोळा करून तो मिळविळेल्या खंडर्णातह 
खरेनें परत आळा येत अतततां वार्टेत त्यानें बऱ्हाणपूरपार्सून 
नाशिकपर्यंत मार्गीदील सर्व प्रांतांत चोथ-तरदेरमुखी 
वसूल केली. इ. स, १६८७ मध्यें हंबीरराव व मोगलांचा! 
सरदार सरझाखान यांची वाईजवळ लढाई होऊत तीत 
मोगलांचा पराभव झाला. परंतु या लढाईत हेर्बारराव 
घायाळ होऊन मरण पावला. [गेर्थे शकावली; मराठा रिया” 
सत भा. १; डफ. ] ् 
हृमदान--इराण, हमदान प्रांताचे मुख्य ठिकाण. ह १४” 
रानपासून १८८ मैलांवर आहे.हे फार भरभराटीचे व्यापारी 
ठिकाण अलून येथील लोकतंख्या सुमारे ४०००० आई” 
येथोळ बाजारपेठ विस्तत अतन त्यांत पुष्कळ प्रकारचा 
माल असतो. चौदा मोठ्या व कित्येक लहान धर्मशाळा 
आहेत. मुख्य धंदे चामडे कमाविणे, नन, लगाम, पेटया 
व इतर चामड्याचे जिन्नस बनविणे; ब तांब्याची भा 
करणे हे आहेत. या शहराच्या मध्यभागी एका साधारण 
घुमट असलेल्या इमारतींत इस्थर व मोर्देकाई यांचीं 
थडगी आहेत. सवे बाजी हित्र भार्षेत लिहिलेलं $- 
वर खोदलेल्या अशा दोन लांकडी पेट्या येर्थे आई” 
प्र्यात १द्य १ तत्त्ववेत्ता अवुअळ्लो इल्न विना री 
आाव्हूतन्ना यांच थडगे येथे आहे (१.१ 
द्वमारपूर, जिल्हा.-संयुक्त प्रांत, झांशी विभागांतील एक 
जिल्हा. क्षेत्रफळ २२८९ चौरस मैल. थेथीळ कतर 
सरोवर रमर्णांय आहेत. हीं सरोवरे मसुलमानी स्वाऱ्या होण्प्रॉ 
पू गढवाळ ब चदेळ ह्या राजांनी सुदाम बांधलेली आहेत 
बोत मोठं सरोवर महोबाजवळचे आहे. व त्याची 


हमीरप्र . महाराष्ट्रीय शानकोश. (ह) ९ ह्र 
परिघ चार मैलांवर आहे. कांही सरोवरांचा उपयोभ 'पाट- | मध्यवती. बाजार फारतते माहांत निगत माल 
बघाऱ्याच्या पाण्याकडे होतो. ह्या जिल्ह्यांत सुख्य़ नदी | म्हटला महूणज ज्यात, चाजरी कापूत, तूप, विड्याचा पाने 


बेटवा व तिला मिळणारी नदो घतान ही आहे, या जिल्ह्या” 
ताल बहुतेक जमीन गंगा नदोच्या वळणीर्ने बनलेली आहे 
या जिह््य्यांत झाड फार कमी आहेत व त्यामुळ हवा कारडा 
ब उष्ग आहे. दरवरवी सरासरी पाऊस ३५ इंच पडतो 
इ ति हा सः-या मिहह्यावर पूर्वा गढवाल रजपूत राजांच 
राज्य़ होते. त्यांच्यानेतर परिहार राजे व त्यांच्या मागून 
चंदेल राजे राज्य करूं लागले, या चैदेल राजांच वुदल- 

डांत प्रभुत्व अतततांना महोवा हां त्यांची राजधानी हाती 
पुढ मदोबा शहर कतुयुदांनार्ने गिंकल व ते. १७ व्या शत- 
काच्या अखेरीपर्यंत मुथुलमानांच्याच तोब्यांत होते. १६८० 
साठा हा जिल्हा युंदेळखंडाचा राजा छत्र ताल याच्या 
ताढप्रांत गेला व याच ठिकाणो या छत्रताल राजाचा दिल्लाच्या 
बादशहाचा सरदार महमदखान याच्या संन्याशी धनवार 
युद्ध झाली. शेवटी पहिला बाजाराव पेशवा याच्या मदतीने 
छत्रतालळ राजास महमदखानच्या सेन्य़ाचा पुरा विमाड 
केला व छत्रप्ताल राजाने झापल्या राज्याचा तिसरा 
भाग बाजीरावास दिला. त्यांत महांबा शहर पेक्कव्य़ांकड 
णेळे. हह्मांच्या जिल्ह्याचा बरावता भाग छत्रत्तालचा पुत्र 
ज्ञगतूर[ज याच्याकडे गला पुर्ढे या राज्याच्या घशात 
तंटे बखेडे सुरू झाले व राज्याचा घळभ़ाण झाली. सन 
१८०२ पासत छत्रताळ राजाचा सुळूख इमज सरकाच्या 
ताब्यांत गेला व १८४९ साली दंप्रज सरकारचा हल्लाच्या 
हृनीरपर जिल्ह्यावर पूर्णपणे अमल बततला यथोल लोकसंख्या 
१९२१ साली ४४०२४५ होती. या जिल्ह्यांत ७ शहर १ 
७५६ खेडा आहेत. या संस्थानांत चांभार बरेच आहेत 
त्यांच्य़ा खाली लोघे (शेतकरी,) गॅतर ब्राहमण, महार, 
रजयत वगरे लोक आहेत. शेतकावर शकडा ६४ लक उद्र- 
निर्वाह करतत. ब्राह्मण, लोघे व रजदूत लोक जमोदार 
आहेत. शे ती.-या जिल्ह्यांत जमीन निरनिराळय़ा प्रकारची 


अहि. कांही जमीन किंचित वाढकामथ आहे 
वसंतभ्रुतंतील पिकांच्या पेक्षां पावस'ळी पिर्कच नाह्त 
होतात. हरभरा, अवारी हा दोन पिर्के सुख्य 

ज्वारी 


आहेत. बाकीची पिर्के म्हणजे लिंबोणी, कापून 
गहू, सातू, कंत बगर हांत. पाण्याचा पुरवठा बराच 
केसा आहे पण जमीन काळीभोर असल्या मुळ एकदां जमी 
नात पाणी पडे ढी जमोन बरेच दिवत ओली रहाते; 


त्यामुळे पाटवधाऱ्याच्या पाण्याची फारशी क्रूर 
नाहा. खाणीत शखजिंर मुबलक सांपडत १ त्याचा 
उपद्रोग मुलांची खेळण वॅगेर रण्प़ाकडे करतात 


ब्या पा र:--शेतकोखेरोज उद्योमधेदे फार कमा भाहेत. 


येथे ओबडथोबढ तांबर्डे कापड व त्यावप्रमाणे रुपयाचा 
भांडी तयार होतात. कापसाचे व वाढलेह्या गवताचे 
ण्य करण्याचे कारखाने आहेत. झोठमोठे 


तयार 


व लळिंगोणी हे पदाथ होत; व आयात माह म्हटला 
म्हणजे साखर, तैबाख, मसाला, तांदळ, मीठ, छापड वगेरे 
जिन्नस होत. राथ हे मुख्य़ व्यापाराडे ठिझाण होय 

तहृशा ल.-लोकतंडय़ा (१९०१) ७१६२५ क्षेत्रफळ ३७६ 
चारत मेल आहे. हात १२४ ग्रांदई॑ क दोन शहरे 
आहेत. श॑ ह र-र्‍हमीरपर तहूृशिळीर्य सुख्य ठिकाण 
हु बेटवा व यमवा या दोन नद्यांच्या सगमावर बसल आहे 
येथीळ लोकसेडय़ा १९०१ साली ६७२१ होती. हं शहर 
११ व्या शतकांत हमोरदेव यार्ने वत्ताल. अकबर बादशहा! 
र!ज1 करीत असतांना या शइराच, महालाचं मुख्य ठिकाण 
म्हणन सहृत्व होते. हली या ठिकाणी हमोरच्य़ा किल्याचा 
अवशिष्ट भाग व कांही मुपुळमाती थडगी आहत. याशिवाय 
प्राचीन काळच्या वेभवाच! कांहीं भागमत नाहो 

हमीरपूर-पैजञाब, कांग्रा जिल्ह्यांतील तहशील. क्षेतर- 
फळ ६०२ चौरप्त भेल. हो तहशील बिग्रात व सतल्ज या 
दोन नद्यांमर्ध्ये आहे. यांत कोठें डा।गराळ मुलूख तर कांहॉ 
ठिकाणी सपाटी आहे. येथीळ लोकसंख्या ( १९०१ ) सालीं 
६१४२४१ होती, 

र--( क्‍लोरिन ) नेलादि उपधातूऐेकां वायुरूप रासा” 
यनिक मल्द्रव्य. ह्याचा झोवध शीळ नामक शाक्षज्ञांच 
१७७४ त लाविला. परंतु हे स्वतंत्र सूळदव्य आहे 
ही गोष्ट सर एचू. डेव्ही यान १८१०-११प्ाला दाखांवेली 
हें निसगात ्ततेत्ररूपार्ते केव्हांच आढळत नाहा. परंतु 
अल्डली घातू्शी संयुक्त त्थितात त खानेज [भाच्या 
रूपाने; त्याचप्रमाणें समुद्राच्या व कित्येक झऱ्यांच्य़ा 
पाण्यांत;  आण्यांच्या व वबनस्पतांच्या पेशीजालांत; 
व उद्धराम्लाच्या रूपाने ज्वालामुख.तुन निघणाऱ्या वाचुरूप 
पदाथोत आढळतें. लहान त्रा सोट्या प्रमाणावर हा 
वाय उद्घराम्लाच्या प्रणिदोकरणापासन तयार करतात, 

हा हिरवट पिवळया रगाचा वायु भसून त्याला एकर 
प्रकारचा चमत्कारिक वास येतो. वातावरणाच्या दाबाखार्डी 
३४” झअशांवर तो द्रररूपष होतो व १२२९ अंशांवर 
ठो घनरूप होऊन त्याचे स्फटिक पडतात. द्रवरूप 
व॒ घनरूप भप्ततीां ह्याचा रंग पवळा असतो. हर पाण्यांत 
द्रवतो ब पाऱ्याशी संयोग पावतो, यास्तव तो अमा 
करणं झाल्यास भांख्यांत वरून खाला सडावा. किवा 
मिठाच्या संपृक्त (सेच्युरेटेड) द्रावणा्‌वर धराव[. तो 
दुसऱ्या पुष्कळ मूलद्रव्याशी प्रत्यक्षपणे संयोग पावटो; 
आर्टेनिक, ओटेमनी, तांब्य़ाचा पातळ पत्रा च श्फुर हा 
द्रव्यें हुराच्या वातावरणांत जळ लागून त्या त्या पदाथाचे 
हृरित तयार होतात. हराच्या भंगी विरंजक १ कृमि 
नाशक शाक्ति आहे. ह्वा बलवान प्राणिदवाकारक आहे 
त्याचा पाण्याला संयोग शाळा असतां तयार होणाऱ्या 


महाराष्ट्रीय क्ञानकोद्चा (हव) १० 


हरदोई 


-टटयवस्यस्स्ट 


[णाच्या अर्गा प्राणिज किंवा वतस्पातिज पदाथाचे आ्राणिदी 
करण-अथात उजलन--करण्याचे सामड्ये अवत. हरांत फुले 
टाकळी अस्ततां त्यांचा रंग नाहांता द्वोवो याचे कारण हूच हीय, 
स्दणून विरंजक च (ब्लीर्यंगपाचडर)करण्यांत हरावा प्रामु- 
छ्यार्ने उपयोग कंलळा जातो. वेबद्चतिक रीतीर्न दाहक सोडा! 
करतांना हर फार प्रमाणांत उत्पन्न होता. त्याचे द्रवरूप करून 
तो बाजारांत ळोखंडी बाटल्यांतून दाटेंळ तिकडे पाठवितां 
येदो. ह्याचा मुख्यत्वेकरून विरंअकचूर्ग व. कृतिम नीळ 
खरण्याकडे उपयोग केळा जातो. शिवाय पालाश व इतर 
धातची दार करण्याकारताहि उपयांगरांत आणला जातो. 
हर व उज्ज ( ह्दःयड्रोजन ) यांच्या संयोगाने उद्धराम्ळ 
(हायड्रो छोटे आतड ) बनते; परंतु तो जास्त प्रमाणा- 


बर करणं असल्यात, निरविष्ट गंधकरिदाम्लाच्या योगानें 
मिठाचे विघटव केळे अततां ते मिळते. अशुद्ध 


(वाञ्ञारी ) उद्धराम्लाचा रंग बहुधा पिवळा अतून त्यांत 
आर्तेनिझ, गंधरकाम्ळ, हर, लोक, हृरिक ( क्लोरिक ) 
वैगरे द्रव्ये अवतात. तरा त्यामुळे त्याचा विरंचन्चर्णीत 
( ब्डीचिंग पावडर ) उपयोग करण्यात हरकत नसते. ह 
अडठ शुद्ध केल्याशिवाय कथिल, शिरते, यांध डांक बसविण्या- 
सहि उपयोगांत येतें. हारिद म्हणज उद्धराम्लाचा लवणे, बहुधा 
घात, त्यांच उत्प्रागिद किंवा इराच्या प्रवाहयंत धातु ताप- 
विल्यानें अथवा सांका काढूनाह तिळवितां येतात. बहुतेक 
हरिद घनरूप असुन तापविल्यानतर ता उडून जातात. 
इराचा कित्येक प्राणयुक्त अम्ल माहीत भाहेत; ता येण 
प्रमार्ण; उपह्टारसाम्ल, हृरिता&त (फक्त लवणांच्या रूपांत ), 
हरिद्ाम्ल ( ्लोरिक असिड ) व परिर्हारिक्राम्ल ( परछलोरिक 
ओ/९ड ). तां सुद्धां अस्ळांच्य़ा प्रमाणंच तत्काळ विघटन 
पावतात. दाहक सोड्याच्या थंड द्रावणांत दरवायु सोडून 
छप्रार केलल्या सोडियम उपहराधयिताचा विरंजनाकडे पुष्कळ 
डय़पाॉग करतात 

हरणडइू-नमृंबइ, रत्नाशीरी जिल्ह्या, दापोली ताळुक््यां- 
तोळ बद्र. हृ खुद्द रत्तागिरो शहरापासून ५६ भेळांवर 
झ हे. लोकतड्य़ा ६०००. सप्टेंबर ते जून या महिन्यांत 
येथ माले विकण्याचा धंदा जोरांत चालतो. या बंदराच्या 
उतरेत प्रख्यात सवणदुगे किल्ला आहें 

हरदोशे, जि ल्हा.-ासंयुक्तप्रांतांत लखना विभागांतील 
एक जिल्हा. य! जित्ह्यांत बहुतेक सगळी जमीन सपाट आहे. 
या जिल्ह्यांतील मुख्य नदी म्हणजे रामगंगा. जिल्ह्यांतील 
बराच जमीन जंगल व लागवडीत न झाणळेळी अशी आहे. 
या जंगलांत गवत उंच वाढते. जिल्ह्याची हवा सामान्यतः 
आरोग्यावह आहे उन्हाळ्यांत ज्ञास्तीत जास्ती उष्णता १०५ 
डिप्री अते. येथ पाऊस सरासरीने ३२ इंव पढतो. 
इति ह्या तया जिल्ह्याचा उल्लेव महाभारतांत व रामा- 
यण या महाकाव्यांत सांपडतो. बोद्ध काळांत व प्रार्चांन 
झुसळप्रानो काळांत या निहह्याळा ऐतिहततिक महत बिळ- 


9 


कुळ नसे. या जिल्ह्यांत मुसलमानांचा प्रवेश प्रथम १०१० 
साळी झाला व आळुतमश्या अमदानीत हा जिल्हा पूण 
पण त्यांच्या ताढ्य़ांत गेळा; पेघरा5्या शतकांत हा जिल्हा 
भोनपृरच्या नव्या रज्यछत्राखालां होता, व पुढे त्या जिल्ह्या” 
छ्या स्थानमद्दात्म्य़ामुळे त्या ठिकाणी १५० वर्षे रणलंप्राम 
चालला होता. अकबर बादशहाचे वेळी ह्या जिल्हा व अर्फ 
ग्राण लोके पूर्णपणे जिंकले गेले ब पुढ हा जिल्हा अयोध्येच्या 
नबाबाच्या ताब्यांत होता, व कांहा वेळ तो राहिले लोकांचा 
मळक्ष व सुजाउद्दवला याचे राज्य ह्याच्या सरहद्दीवर होता" 
पुढ ज्यावेळी १८५६ साडी अयोध्या संस्थान खालसा झ्ञाढे 
त्यावेळी हा निल्हा निर्माण झाला ब १८५७ सालच्या बडा 
नतर या जिल्ह्याचे सुय ठिकाण हरदोई शहर क्षार्े- ली * 
व ₹ती.-र्‍या जिल्ह्यांत१० शहरे व १८८८खेडां असून लो.” 
१०८४४१० दीकडा ८९ लोक हिंद व जवळ जवळ ११ लोक 
मृत्तलप्रान होते. येथल्या लोकांची नन्मभांषा पाश्विसम हद 
होय. शेतकी.-या जिल्य्चांत शेतको उत्तम स्थितींत नसण्यार 
कारण तीन प्रकारचे आहे. कांही ठिकाणी शसीनीची निट 
स्थिति, कांही ठिकाणीं महापुरांमुळें जमीनीडी नासा? र 
पाटबंधाऱ्यांच्या पाण्याचा अभाव, या ठिकाणी जमीनधारीच 
पद्धत अयोध्या प्रांतांतल्या प्रमार्णेच आहे. शेकडा ३१ एकर 
अभिनीत गव्हाची लागवड होते. बाळांच्या भागांत बाजरा 
इस्भरा, अरह्वार, तुरीच्या वगेरे डाळो, ज्वारी, तांदूळ त्‌ 
मका वगैरे घार्न्ये तयार ह्योतात. ऊंस, कापस ह्वा फारशी पिकत 
नाहीत. दिवसानदिवस लागवडीस जास्त जमीन झञाणण्यांचा | 
सरकार प्रय्न करीत आहे. या जिल्ह्यांत कारागिरीसष की 
उत्तेजन नाही. कापसाचे कापड पर्वी हातप्नागावर त 
होत असे पण आतां त्या कापडास फारशी मागणी नहा 
या ठिकाणीं जे चिकाचे पडदे व मेजावर टाकण्याचे क द 
तयार होते ते बरंच प्रेक्षणाय असतं. घोंगड्या, दोर? 
बेंगरेरे जिन्नस येथ तयार होतात. या. बिल्ह्यांतून षा 
जाणारा माल झ्हूणजे धान्य, गूळ, टंबाखु 

गेरे होत, व बाहेरून आंत येणारा माळ म्हण ह 
कापड, तांबे, पितळ वगेरे, मीठ, कापूत व साखर € जि 9 
होत. था जिल्ह्यांत रेल्वे सुरू झल्यामुळें पूर्डींच्या ह्य़ा .. 
मळ प्रसिद्ध असलेल्या शहरांचं महत्व कमी होऊन साड? 
माधवगेजञ व छांडी हरदोई सारख्या शहरांचे नड तर 
चाले आहे. शिक्षणाचे बाबतींत हा जिल्ह्या फारच हा 
सलळेलळा आहे. स. १९०१ त शेकडा १.८ लोकांनां लि 
वाचतां येत होते. त हृ शी ल-क्षेत्रफळ ६३५ चोर 
१९०१ सालीं येथील लोकपंख्य़ा २७२१५४ होत 'ज्ञडी: 
तहृशिलीत दोन. शहरे हरदोई वगोपासी' व ४ र 
आहेत. या तहाशिळीत गोमती व साह, या नद्या वहा रवी 
श हु र.-<हरदोड जिल्ह्यांत हृ शहर असुन या शह त्‌ 
लोकपसंड्या १९०३-४ साली १२१७४ होता या रश रावि 
दोन आग. आहेत; जुने. हरदोई व नर्वे हरदोई" € 


बग्हारा 75. संतापी व... याक 


सावेर्जानक इमारती पुष्रू्ळ आहेत व 
खाना आहे. येथ लांकडी काम प्रेक्षणीय होते 
इहरछार-रहयुक्त प्रांतांत सहराणपूर जिल्ह्यांत हर 


तात. येथोळ लोकतंडय़ा १७०१) साली २५५९७ हाती 
त्यांपैद्धी १८२०९ हिंदू होते व बाकांचे सुपुलमान होते 
ह्या शहराला. आजपर्यंत अनेक नांवे पडला आहेत 
प्राचीन काळी [कापिलमहामुनांच्या स्मरणार्थ] कपिल ह नांव 
होर्.व्या शतकांत हु-एन-त्तंगयाने मांयुळाह नांव दिले 
ब हें मयूर किंवा मायापूर याच रूपांतर अतताष, हरद्द र कंवा 
हरिद्वःर हँ नांव अवीचीन आहि. प्राचीन नाव गंगाद्वार होते 
ह्या स्थानाविषयीं हिंदु लोळांनां अतिशय आदर वाटतो.हिमा- 
ळयाच्या पायथ्य़ापार्शी गंगेच्या उजव्या तीरावर गंगानदी 
जेथून मोठय़ा जोरानें ख'लीं पडते त्या सखिंडाराजवळ ह 
शहर वसलेळे आहे. गँगेच्य़ा डाव्या बाजस चंदी पहाड 
नांवाचा डोंगर आहे. व त्य़ा डींगरावर देऊळ आहे. 
ह्याच ठिकाणी गंगा त्रिपथगा, पैचपथगा, अक्ली बनते. या 
शहरवा मुख्य प्रेक्षणाय भाग म्हणजे हरीकां पायरी 
नांवाचा घांट हाय. या घांटाजवळ गँगाद्वार नावाच दूऊळ 
आहे. या घाटान्यावरर एक विष्णचं पाऊल उठळल आई. 
भशा श्रद्धेने लोक त्याची पूना कारतात. हँ विष्णुपदाचे 
देवालय अवरिहानच्या बेळपयत नव्ह्त कभ राशीत गुण 
येतो. त्यामेळी म्हृणजे द १२ेव्या बंधी द्वार्द्दि'रास कुंभमेळा 
भरत असतो व लाखो लॉक यथ ह्लानास येत असतात. 
व्यापार महत्त्वाचा नाहा स्युनितिपालिटी झा 
हरपनदळू ता ळु का.लामद्रात, बल्लारी जिल्ह्यांतील 
एझु ताळुझा. हा म्हसर वठाराला लागून आहे. व याच 


क्ञेत्रफळ ६११ चोरस शल आहे. १९२) साली येथील 
छोकसंख्या ८४९७४ भती तालुक्यांत एकच श्र 
॥ गांबाँ. पाण्याच्या 


दरपनहळ्ळींव८१ खर्डा आहेत चिगातेर 
प्रवाह्यंत सोने सांपडत. या तालुक्यांत कुरवद्टी अथ न्नो 
बुरांचा व्यापार भरतो तो प्रोठा महत्त्वाचा असता ह्वा 
तालुकां जिल्ह्यांतल्या इतर तालक्य़ांच्या मानाचं जास्त उंचावर 
आहे. श ह र.-ालिकसख्या १९०१ साली ९३२० होता. 
एके काळी हे शहर एका पाळगार किल्लेदारांचे सुप ठिकाण 
होते. या शाद्दरांतल्या विठ्थाच अजनाहि भवशेष सांपड- 
तात. ते पाहले म्हणजे व भोवताहा तीन बानी पाणी 
आहे हो गेष्ट लक्ष्पांत ठेवली म्हणल अस वाटत का, द्दा 
किल्ला पवी बराच मजबूत असाहा हे पाळेगार विज्या" 
नगरच्या हिंद राजाच्या पराभवानंतर उदयास आले व 
हेद्राच्या कारकीर्दीतहि यांचे महत कायम होते. पण 
टिपूच्या मजैपगामुळें यांची मदत त्यांला नाहीशा झाली. 
पुढे टिपचा पराभव झाल्यावर हे॑ शहर (९ 
णाच्या ताळ्प़ांत गेलं व त्याच त्या रहरचा व्यवस्था 


मूळचा पाळेगार॑ धराण्यांतल्या एका लहान वृळांकरितां 


ल्याच दिवा. | 


महाराष्ट्रीय शानव्होश. (ह) ११ 


एक प्रेक्षणीय दिवाण- , 


थान | 


आहे. बद्रांस व केदारनाथास जाणार याश्रेकरू येथं उतर- | गार घराण्यांतल्या मुलाळा 


हरमरा 
पाहण्याचे ठरविलें. जनरल इंरिस त्या प्रांतांतून कूच क्रू 
गला तेव्हां त्याला तो दिवाण सुकाटयाने शरण गला. 
ह्या त्याच्या नमन कोणुकबद्दळ त्या दिवाणाला व पाळ- 
झोठय़ा जहागिरी सरकाराने 
बक्षःस दिल्या. पण इल्लीं दानाहे वैश नामशेष झालले 


| आहेत. दृष्टा येथ नाड भरड कापड, लोवरां ब्लकट 


वगेरे वस्तीचा व्यापार चालतो 

इरभरा-टदरभऱ्याचें झाड फूट दोन फूट उंच वाढत. 
त्याळा फांद्या फुटतात व फांद्यांना बाराक बाराक पान 
येतात. हरभऱ्याचा दाणा एका कडक बेटर्णांत असतों 
त्याला घांट! अस म्हूणतात. द्र एक घांट्यांत बहुतकरून 
दोन दागे सांपडतात. सन १९१४-१५ साला सव [हद त्था- 
नांत १ कोटी ४३ लक्ष एकर जमोन या पिकाखाला हाता 
यांपैकी ५३ ठक्ष एकर संयुक्त प्रांतांत; )२ लक्ष एकर बहार 
व ओरिसा प्रांतांत; ५२ लक्ष एकर पंजाबांत; १०१८४७४ 
एझुर मध्य प्रांतांत; 3४२७२८ एकर वऱ्हाडात; ५०४९२० 
एकर मृंवई इलाख्यांत,द 3१०६०५७ एकर जमीन सघ प्रातांत 
होती. निजामचे राजंग्रांत मराठवाड्यांत हरभरा बराच हाहा 
सुंबई व मध्यप्रांत च वऱ्हाड या प्रांतांतील पुख्य सुख्य 
ठिकाणचें हरभऱ्याखालां असलेल क्षेत्र खाला दिल आह 

सबईइ-- अहमदाबाद, १७८८८ एकर; प!श्चप्त खानद्दरा 
३०२९२; पंचमहाळ ५८६१९; पूवेखानदेश १४००६; 
नालिक ७१८७७; अहसद्‌-नगर ५६३५१; पुणे ५२०३७; 
सातारा ६५५७१; बिज्ञापूर ५७२२५; ( सीझन आणे क्ताप 
रिपोर्ट ). 

मध्यप्रांत, वऱ्हाड:-ाणजबलपूर नरसिंगपर 
८९४८०; हुशंगाबाद ६६२२८; नागपूर १४१२३०; वर्धा 
६३०४; चवदा १८४०६; भंडारा ३७०००; बाल[घाट 


२ ११७४० 


२२२८७ 


ग्हू व ह्रभरा ०१९४६ एकर; दसाहू १३४२३२ 


एकर; जबलपूर नरातंगपूर १४०६६२, ( सोझत आणि क्रॉप 
. रिपोटे मध्यप्रांत व वऱ्हाह सन १९१५-१६१६ ) 


जा तीः-रेगाप्रमाण ह्रभऱ्यात ४ जाता भाढळत[|तत, 


 काळाः--र्‍याची लागवड फार करून गोंवा प्रांतांत व कनो- 


टकांत आढळते. हळद्या किंवा पिवळाः याची लागवड सचेत 
होते. याचा दाणा साधारण मोठा असून तो गुजराथेत जास्त 
पिकतो. यास मध्यप्रांतांत हसली व शुवराथंत चणी म्हणतात 
हो जात बहुतकरून स्वस्त असते. पांढराः-- काबुली, पदेत्या 
( मध्य़प्रांतांत ) या जातीत दाणा रंगाला पांढरा असून 


खाण्याला नरम, गोड व स्वादिष्ट अत्ततो. यांची लागवड 
जबलपर हुक्षंगाबादकडे विशेष होते 


याचा एक साठ्या 
दाण्याची जात आहे. (तच झाड मा5 असून दाणा मोठा ब 
चवदार असतो. रवे कडदण धान्प्रात हरभरा श्रष्ठ मानला 

तो. हरभरा रढ्बी हंगामांत पेरततात,ता पिकण्यास चिक्कण 
काळी उसम प्रकारची जमीन लागत,युञराथत गाराडू बेसर 


इरभरा 


इतर ठिकाणी काळ्या जभिनींत, कोंकणांत वब छत्तितगडांत । 


गरव्या ज्ञामेनींत हरभरा कारेतात. हरभरा बागाइतांत दोतो 
हृरभऱ्याला जमीन उघाडीच्या दिवलांत व टावसाळ्य़ांत 
वरचेवर पाळ्या घाळुन नांगरून, कुळवून, चांगळी टयार 
करावी लागते. दरभरा शाळू, जोंधळा, बाजरी, गहूं, जवस, 
तीळ, मका, व भात यांप्याशी केरपालटीने करितात. 
जिराइतत खत घालीत नाहींत पण बागाइतीत भरपूर 
खत घालतात. हरभरा स्वतंत्रपणे पेरितात. परंतु 
खानदेशांत जवस्ताच्या ओळी मधूनच मधुन घालितात. व 
अहमदनगर, लोलापूर व कर्नाटकांत क(डईई मोगण 
हरभऱ्याच्या शेतांत घाळितात. मध्यप्रांतांतील उत्तरेकडील 
जिल्ह्यांत गहूं व ददरभरा मिततळून पेरतात. हरभरा जभिनांत 
फार खोळ जाईल अशा! वेतानें तो जड तिफर्णारने आक्टोबरांत 
पारतात. जबलपुराकढे हरभरा हाताने फंकन अगर नारीन 
पारतात. येथ बियांचे एकर प्रमाण ६०-९० पोंडापावेतो 
असतं. हरभरा केव्हां बाजरी १ भात यांचे मागुन करितात, 
तेव्हां नांगराच्या मार्गे बां ह्वातानें टाकतात. जिराइतांत 
दर एकरी बीं ४०ते६० ब वागाइतांत ६०-७० पोड लागतें. 
हृरभऱ्याला निंदणी, टिपणी फारशी करावी लागत नाही. 
कारण हरभऱ्याची फूट झाली म्हणजे तो जवीन आच्छ'दन 
टाकून तण मारून टाकतो. हरभऱ्याला फांद्या फुट्‌ं लागल्या 
म्हणजे त्याचे शड खुंडतात ब त्याची भाजी करतात. या 
खुइण्यानं जास्त फुट होऊन जास्त घांटे येतात. हरभरा 
पारल्यापासून साडतीन-चार महिन्यांत म्हणजे फेत्रवारीत 
तयार हवःता., झाड वाळली म्हणगे तो उपटन शेतांत त्याची 
कडे ( ढौंग ) घालिमात. नंतर खळ्यांत नेऊन तो पतक्तर« 
वितात, ब नेतर चांगला वाळला! म्हणजे तो बैलांच्या पाया 
खाला मळतात. व वाऱ्यावर उपाणितात. सरासरी दर एकरी 
उत्पन धान्यः-.५००-६०० पांड जराइत; ८००-१००० 
पाड बागाइन; भुत्त[ ५००-६०० पोड. हरभरा फार कसदार 
व पाक आ. तो घाोड्यांत व बेलांत भरडन व भिजवन 
घालतात. पंजाब[कडे हुं धान्य जास्त पिकत असल्यामळे 
ह्भत्या गुरानादहदू ता राज भरडन घालतात. भसन्ष्यांनां तयार 
करण्याला हरभरा फार उपयोगी आहे. ओल्प्रा हरभऱ्याच्या 
पंड्या, हंगामांत गुरांस व घोड्यांनां चारतात. हरभरा हिरवा 
किंवा भाजून खातात. आल्या ब बाळलेल्य़ा पाल्याची भाजी 
कारतात. व हरभऱ्याचे फुटाणे करून खातात. रोजच्या 
स्त्रयपाकांत डाळांचा पुष्कळ उपयोग होतो. त्याच्या पिठाची 
तऱ्हृतष्हचा पक्क'न्ने कारेतात.हरभऱ्याची आंब धरिंत'त, तांत 
आक्तालीक, म्यालिक व थोडेते अतिटोक या नांवाची अम्छ 
अत्ततात. स्राडशी च अपवन झाळे अपतां पोटांत आंब देतात 
आंब्र घरण्य़ाची रीत अगद्दी सोपो आहे. शेत पेरिहप्रापासन 
छमार २ प्रहिन्यांनां पिकांवर घांटे धर लागले म्हणजे 
पहाटेस सर्याद्यापर्वी एका काडीस बारीक प्रलमलोच फडक 
बांधून ते क्षाडावरून फिरवावे म्हणज त पिकावरील. दाई. 


- . महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (हृ) १२ 


हरिपेत फडके 


वराने आले होतं. ते पिळन आंब बाटळांत भरावी. कित्येक 
ठिकाणी आव धरण्यावें काम पोऊ भर फुलावर अत्ता करि 
तात. अभ्र आल्प्रास घांव्यांत कोड पडते 

पथडरणाचे आंकडे येगेप्रमार्णे--पाणी ११.२; मांपभनक 
पदाथ १९.५; शईध॑रासत्तादे पदार्थ ५३.८; स्तिरथांश ४.६; 
काष्ठतंतू ७ ८; निरिंद्रेयक्षार ३.१ 

ह्रसूद--मध्यप्रांत, नेमाड जिल्ह्यांत ही तहशोल अ'ई 
क्षत्रकळ)०८९ चा. भेल. लोडतंख्य़ा(१९०१) ५४९९८ यांत 
२९१ खडी आहेत. सरकारी जंगल वगळळे तर सुमारे शेकडा 
६८ एकर जमीन ल'गवडीखाढा आहे. ही तददशीळ १८५९ 
साली हुशंगाबाद जिल्य़ांदला कांदा भाग व खांढवा तहदरि” 
लाोंतली कांही खडी हा एकत्र करून तयार झाली, व १५०४ 
साला पुन्हां थोडाता भाग हुशगाबाद जिह्यांतला काढून ही 
तहशाल वाढावेली, तदहवशिलीत बऱ्याच भागांत जगल जाह 


हारआना--पंजाब तांतांत द्वा प्रदेरा म 
या भागांत हिस्तार जिल्ह्याचा भाग व के 
आणि पत्याळा झैस्थानांचा थोडाहा भाग ईत 


भाग समाविष्ट झालेळे आहेत. आठव्या शतकाचे अर्ज” 
रीस या भागावर कोणाचेच राज्य नव्हते. या भागाची अशी 
रचना होती काँ या भागाभोवतो शौख, भर्श ब मरा 
या तीन लोकांचें राज्य होत, त्यामुळे खुद्द २०००९ णे 
मल क्षत्रफळाच्या जागत एकहि मनुष्य़ राइत नव्हता यी 
परिणाम असा झाला कीं जाशे थोमस नांवाच्या एका धाड प 
इंग्रजी मनुष्याने या मुळखाचा ताबा घेतला. व आपली सर 
पृणेपर्णे प्रस्थापित केळी. पण शिंद सरकारच्या तैनाती 
असलेल्या पेरॉन नांनाच्या सेनापतीशी झगडण्यांत (य 
सवे बळ खचे होळन त्य़ाचा पाडाव झाळा, व १८९० ती 
मराठ्य'नी कांही दिवत्त राज्य केल्यावर येथ इंग्रजी क्क 
इंरिपंत फडके-- हरि बल्लळ कडक हा ७ 
नांवाडय़ा नानाफडणिप्ताच्या घरच्या एका मिक्षकाचा मु€ उ 
नानाफडणीस लहान असतां घ(चा कारमार हरिंपंतांचा ह 
बापू बह्माळ पडटात अन्त, पानपतच्या लढाईत बापू पॅड 
इ. स. १७६२ त थोरले माधवराव पेशवे यांर्नी कोअर. र 
भापल्या कारकुनोच्या नागा योजना केली. या काम 
नात्या फार वाकबगार झाला. त्याच्यावर श्रीमंतांची ग्रात 
मर्जी अरून केळशी महालाची देशमखी त्याला वतन ६ कि 
आली होती. नारायणराबाच्या वधानंतर हा मम ती 
कारस्थानांत येऊन सार्माळ झाला (१७७४) राधोवा कन! 
तुन पुण्याकडे यावयास निघाला तेव्हां याची त्यावर १ 
झाली हाती. यानं मारोबा प्रभाते सेंडळीची पत्र 
सवाईमाधवरावास आपल्य़ा ताब्यांत घेण्याचा त्यांचा 
टघडडोस आणला (१७५७४). ज्म 
राघोबाचा पाठलाग करण्यास नानाबार्पूर्नी याची 
केळी होती. माहीतीरा राधोबाची फौज छावणी र 
राहिळी असतां याने तिजबर अचानक छापा घार" 


क 


इरिपेत फडके 


महाराष्ट्रीय क्षानकौश. (ह्‌) १३ 


.हरेष्धेद्र 


उधळून लाविळी (१७ फ्रेत्रु. १७७५ ). यावेळा. हरीपता- 


बरोवर होळकर ष टिदे यांच्या फोजा होत्या, होळकर व 
शिंदे इरीपॅतास सोडन माळव्यांन गेळे, राघोबा व इंम्रज 
यांची सैन्ये गुजराथेत अपतांना त्यांच्या लोड़ांच्या व 
हीरपताच्या लहान लहाल चकमकी होतच होत्या ( एप्रिल 
ब मे १७७५). ता. १८ मे सय १७७५ रोजी कनल कॉटग 
दाघोषबासह पुण्यावर चाळून येत अततां त्यांच्या सन्याशा 
हीरपतांना आरास येथे लढ'इ दिली, इंग्रजांच्या ताफखा- 
न्याच्या माऱ्यामुळे अखेर जरी मराठ्यांचा पराभव झाला 
'तरी या लढाईत इंग्रजाचें बरंच चुड्सान झाल. 
यानतर नमेदार्तारी . भाऊपीर येथे इंप्रभांच्या व याच्या 
सैन्याची गांठ पडण्याचा पुन्हां भोका आल्य होता. परंतु 
यार्ने आपल्य़ा तोफा नदांत टाझल्या व अवजड सामान 
नदौपार करून नर्मदेच्या उत्तरतीराने पूर्वकडे हा घ!ःइघ इत 
निघुन गेळा (११ जून १७५५ ). इ. सने. १७७५ च्या 
पावसाळ्य़ानतर हरीपंत फडक्याची हेदरअह्लीवर पुण द्रवारा- 
कडन रवानगी झाली. तो कन.टकांत आत्यावर त्याच्या 
सैन्यांतीळ मानाजी फ'कडे नांवाच्या तरदार,स बाजीपंत वर्ष 
यार्भे हैदराकडे वळवून घेतलें. दुतर वर्था कित्येक 
मानकरीहि त्याच्या मागोमाग हेदराकडे जाणार हाने. परतु 
यार्भे प्रथम मोठ्या शिताफार्ने आपल रान्य खास घतलं व 
नैतर यशवेतराव माने नांवाच्या फितूर इगलेल्या सरदारास 
तोफेच्या तांडी देऊन आपल्या सैन्यांतील फितूरी कारस्था- 
नांत आळ घातला. इ. स- १७७८ च्या भारभाला हदरान 
कोपळ घेतळें व एप्रिळ महिन्यांत धारवाहात वढा दिला. 
यावेळीं हरीपंतास पुश्याला येण्याविषर्या हुफय झाला अस- 
ल्य़ामुळे, त्याचें महादजी शिंद्याच्या सन्या मिळण्याकरिता 
भापण भिरजला जात आहो अर्ध दाखावेल; व अव्हा हररा- 
पंत आतां पहादजी दिद्यापुद्धां आपल्यावर चाढून यणार 
ढाशी हेद्रास भीति वाढून त्याच याच्याशा तहाचे बालण 
लावळ, तेव्हां यानें त्यापासून बराच खंडणी उक्ळळी. हरापत 
ब महादजी शिंद हे दोघेहि कर्नाटकांतून पुर्द्रास यऊर 
पोहोचले तेव्हां नानाफडणवीसाच्या पक्षात जार अऊम त्याने 
यांच्या मदतोभ सर्व अतःकलह मोडून सत्ता ७॥पल्या हाती 
घेतली इंग्रजांचे मराठ्यांशी झालल्या पाहल्य़ाघुद्धात ६. स. 
१७८१ त पुण्यावर चाळून थेत असलेल्या इपज शॅन्यावर 
नानाकडणबीसार्ने जी फौज पाठविली तात हा होता. ३. 
१७८१ च्या आरभास गॉडडं पुण्याच्या राखे चाळून यण्या- 
करितां निघाला तेव्हां हरीपंत फडके शॅकणांत डोता. इंप्रन्न- 
सन्यांस घाटारडे येतांना पाहून हृररांपेत घांटावा बदाबस्त 
करून पुण्यास आला, व तेथे हा व तुकोजी &'ळकर वानी! 
नानाफडणविसाच्या सुख्य़ सेन्याच आधिपत्य स्वाकारून 
इंप्रजांनां तोंड देण्याकरितां ते सर्वे घांटाकडे आह). टिपूवराळ 
पहिल्या मोहिमीच आधिपत्य हरिपेताकडे देण्यांत आल्या- 
वरून तो सन १७८५ सालच्या दि९बर म्रहिन्याख्या पाहल्या 


तारखेच्या सुमारास पुण्याहून निघाला; सन १७८७ सालच्या 
एप्रिळ महिन्यांत टिपरशी तह . होइपर्यंत तो त्या मोहि 
मोतच होता ( टिपू पहा ). 
_ सन १५७९१ च्या आरंभात डारेषपत फडक्पाचो टिपूवरील 
दुसऱ्या मोहिमेत पुण्याहून रवानगी करण्यांत आलो. १७९२ 
साळच्या फेब्रुमारीअखेर टिपूर्शी तह झाल्यावर माचे महि- 
न्याच्या शेवटी दोल्यांचा लष्ठरे आपाप्ल्या मळुतांत जाव. 
यास निघलां तेव्हा इरिपताह आपल्या फोजेतहू महःरःटात 
यावयास निघाला व मे महिन्याच्या २५ व्या तारखेत 
पुण्पास येऊन दाखल झाला. या सोहिरवतील हरिपेताच्या 
कामगिरीविपप्री हृकीकत' टिपू सुळताव? या लेवांत सांप डेळ 

१७९३ सालों महादजीने नानाच्या कारभारांत केडेल्य़ा 
ढवळाढवळी मुळे त्या दोघांमर्ष्ये उपास्थव झाळेडा कळहू 
हृरिपेत फडक्यार्न मध्पस्ती रून महूःप्रयरासाचे शांत केळा. 
दृरिपेत १७९४ त वारला. हरिपेताचा सुलग बाबा फडऊे 
हा खड्यांच्या लढाईत जरिपटकपावा अधिहारी होता. 
याची मुलगी बानोरावाळा दिली होती. ह्या नानाफडणषी- 
साच्या बाजूचा असल्याने बाजीरावाने याचा फार छळ केला. 
दुसऱ्या इंग्रज-मराठे युद्धांत हा भोहल्यांनां सदन करीत 
होता. पुढे इंग्रजांच्या सांगण्यावरून बार्जारावारने त्याला वतत- 
इंच्य़ा किल्ल्यांत अटकेत ठविलं होर्ते, तेथच तो मरण पावला 
याचे वंशज पुण्यास अ!हेत. 
र हरिपूर--वायन्य सरहद्दीवरील प्रांतात हृजारा 
जिल्ह्यांत ही तहशील आहे. क्षेत्रफळ ६५७ चोरस 
मेळ. या तहशिलींच्या वायव्येस सिंध नदी आहे या तहाशे- 
लात ढाळ ज्ञमीन पुष््ळ आहे, व ठिकठिकाणी लहान लहान 
टकड्या आहत. लाकसढ्गा ( १९०१ ) १५१६१८; या 
तहाशिलीत एह शहर व ३११खडी आहेत. इरिपूरशहर.- 
तहशीलोचे सुह्प ठिकाण, लो. त. सुमार ५०००.या ठिकाणो 
१८६७ त म्युनिसिपालिटी स्थापन झाली. 

हारिश्द्र -“ह्ताकुवंशीय एक राजा. हा त्रिशंकूचा 
ज्येष्ट उत्र असून वसिष्ठार्ने याची इंद्रतभेत ह्तुति केलो. तेव्हां 
विश्वामेत्रान त्याचे तत्त्व पाहण्याकरिता अनेक यत्न केळे 
हो मगया करीत असतां मायावी डकराचं रूप धरून त्याह 
लांब नेल. नंतर ब्राह्मणाचे रूप घरून दक्षिणेजिमित्त सवे 
राज्य़ च अर्डाचभार सोनं मागितले हरिश्रद्राने त्याला राज्य 
देऊन सोन्याच्या भरतीकरिता क्री तारामती व पत्र रोहित 
यांस विकले, व स्मतःसाहि एका यांडाळात जिकून घेतळे 
या. चांडालानें त्मशानभूभातील प्रेतांची वल्ल व दब्य 
आणण्याकडे हृरिक्षद्राची योजना केळी. इरुडे दिश्वाभेत्र ने 
रोहितास सापाकडून मारविले ब त!रासती आपलीच पोरे 
खाणारी राक्षषी अतत लोकांनां भातवून तिला भसारण्याला 
चांडाळाकडे नेलें. तेथे चांडाळाने तिला प्रारण्याची हार&- 
दराला आज्ञा केला, तव्हा ।तन जन्माजञन्सा हच पाति पुत्र 
गुह मिळोत च विश्वाप्तनातारखा याचद्ध मिळो अश शंवर दौ 


हर्त्र 


महाराष्ट्रीय शानकौश. (हृ) १४ 


द्ध 


पक्‍क्‍्प्प्प्प्प्प्प्मिन्पिप्प्पॅल्म्म म _'मममनमऱमऱऱऱऱऱमम्आः>*>>>____---“_----ए“ण 


इच्छ! द्रोविली, तेव्हां विश्वामित्र सद्ग.दृत झाला व 
स्यार्ने हारिक्षद्रास पत्यीपुत्रासहह संकटांतून होडवून पुन्हां 
राज्यावर वत्तविळे॑ अशी द्या महाभारतांत माहे. वष्तष्ठ 
विश्वामिञ्राच्या स्पर्धेत क्रग्येदांतील स्वरूप निराळें आहे. 
ऐतरेय ब्र ह्यांत (७, १३-१८) हि हरिश्चंद्राची कथा आहे. 
( वेदावया पृ. २२९ पदा ). 

हरिश्धेद्र (१८५०-१८८५)-एक हिंदी कबि.हा अर्वाचीन 
कवीमधध्ये अत्यंत प्रख्यात असून हिंदी वाडूमय लोकाप्रेय 
करण्याइरतां याच्याइतही खटपट दुसऱ्या कोणीदवि केली 
नाही. यार्ने स्वतः अनेक ग्रंथ लिदिले जाहेत, निरविराळया 
भाषांमध्ये लिईहण्यांत त्याचा हातखंडा! असे. हरिक्ब्रेका 
नांदाच्य़ा एका उ कुट मासिकाचा तो केक वषे संपादक 
हाता. हरिख्षेद्रास शिक्षण काशी येथोळ क्वोन्त केलिजनर्ध्य 
झाळे, व हा! रेहान अत्तानांच लेखक बनला, १८८७ 
सालीं त्याची इतका कीर्ति वाढली को, त्याला सवे हिंदी 
बर्तमानपत्रक्ञारांचय़ा सम्मतारने ' भारतेन्दु ' हा. पदरी 
देण्यांत आली, 'सुंद्रांतिलक' या. अंथाबद्दळ त्याची फार 
प्रत्ताद्धि आहे; यांत ६९ कवीच्या सवाई वत्तांतील काव्यांचा 
संग्रह झेलला आहे. हा ग्रेय याच्या देखरेखाब्याली पुष्षोत्तम 
शुळ यांनी तयार केला अते डांडोचे मत आहे. याचे सवोत 
प्रशिद्ध पुस्तक ह्मणजे ' प्रसिद्ध महात्म्यांची चरत, होय. 
हा कुशाम्र टोकराकाराड्रे होता. व्यास रामशंकंर शर्मा 
यांनां याच्या मरणानन्तर “चंद्रास्त” या छे.ट्याशा ग्रंथांत 
यार्चे चरित्र दिळ आहे. याचे ञआणखा एक अतिशय 
ळोकप्रिय़ पुत्तक म्हणज * करिववनसुध्रा, हे. होय. यांत 
वषी हालतबंधीच्या सते काळ्य़ांचा संप्रह कलला आहे. 

हरिद्दर-ऱम्दैसूर संस्थानांत दावणागेरी ताळुकयांतील 
हें सुमारे सहा दरजार वस्तीस शहर तु 'भद्रेंच्या काठी आहे. 


दै.त क थाटऱ्ह्या ठिकाणी गुहासुर नांवाचा राक्षस रद्दात 


अते. ब त्याने तपश्चयी करून ब्रह्मदेवापासून असा वर 


मिळविझञा की, आपणांस हरि किंवा हर द्या दोन्ही देवां- ' 
पासुनाहि स्यू भय नसावें. हा वर मिळाल्यावर त्यानें सवे ' 


देबांस व मलुष्यांल पीडा देण्यास सुख्तरात केली. हो पाडा 
अपह्य झाल्यावर देवादिकांती विध्ण्स हरण जाऊन ह्या 
राक्षसाचा नाश करण्प्रास वितोते केली. तेव्हां विष्णु व शकर 
ह्यांना ए5रूप घारण करून ह्या गुदासुराचा नाश केला. 
ह्या अवतारावरून हरिहर हु नांव ह्या शहरास पंबले. 
इ ति हा स.-१२ व्या शतकांत ह्या शहराचा समावेश नोने- 
बवाडीमध्ये झाला होता व त्यावर पांड्य राजांची सत्ता 
होती. हरिहरेश्वरःचे प्रशिद्ध देवालय होयसळ राजांचा सरदार 
पोला$ब याने १२२२ सालीं बांधलें. पुढे सोळाव्या शतका 
पर्यंत हें देऊळ विजयानगराच्य़ा राजांच्या ताब्यांत होते 
ब त्यांनीं त्या देवळाकरतां पुष्कळ देणग्या दिल्या. पुढ 
विज्ञयानगरचे हिंदु राज्य़ नष्ट झाल्यावर ससुळमानांच 
राज्य सुरु झालें; व हे देऊळ त्यांच्या ताब्यांत गेळे, हरिहर 


शहर कांही दिवस सुसुलमानांच्या ताड्यांत तर कांही 
दिवस मराठ्यांच्या ताडय़ांत होते. १८६८ सारली तुंग” 
भद्रा नदीवर एक मोठा पूल बांबेळा गेळा,. सन 0) ८७१ 
साळी ग्रेथ म्युनलिपालिटी त्थापन झाली. 

हद, त हृ छी ल.-ऱमध्य़प्रांत, हुरगाबाद जिल्ह . 
क्षे. फ. ११२५ व लो. से.(१९११) १२९९१५. या तहशि” 
लीत हदी मुख्य शहर व ४०० खेडी आहेत. या तहशि 
लीचा उत्तरर्डील भाग कळप्राभोर, खोल व सुपीक जमी” 
नीचा आहे. पाथरिमेस लहान डोंगर अ'हेत व दक्षिगेस सातपुडा 
पवेत नाहे. शह र, तहाशीलचें मुख्य हहर. लोकसंश्य़ा सुमार 
८०००, देहा वण्जेल्य़ाजोळशछ्य़ा दुप्पट होती. हे शहर 
अलीकडल्या कःडी हा एकंडू. मूळचे महत्त्वाचे मुसुलमानी 
शर होडया हे झा भाग हु हदी शद्दरापासून १२ मेलांवर 
आहे. ह्या शहरास पार्गोररझज्नन नर्दापासून मिळते. हा 
गह्दरांतून थान्य बाहेर जात असल्यामुळें हे व्यापाराचे मोर्ठ 
बाहर आहे. यया. ठिकार्णी पितळेची भांडी, व गाढीवर 
टाकावयाचे बाडी कापड हा तयार हु तात. 

हर्धे (६०६-६४७ )-ाठाणेश्वरच्या वर्धैन घराण्यांतील 
एक प्रसिद्ध राजा व चक्ररर्ती. प्रभाळरबर्धनाचा हा दुसरा 
मुलगा होय, वयाच्या १६ व्या बर्षी याला राज्यपद प्राप्त 


कर. 8 १ भ्हू 1 कू पद 

झाळें व त्यानंतर त्याग भरतखंड पादाक्रांत करण्याच्या 
। आंत 
र्तु 


टू... शय, र! 


निमित्ताभ दिग्विजय :आरंभळा. अवघ्या सहा वर्षांच्य 
त्याने उत्तर हिंदुस्थानांतील बहुतेक मुळख जिंकिळा, १ 
दक्षिगेस चाळुझ्य सम्राट पुलकेशीबरोबर झालेल्या युद्धांत 
त्याचा पराजय झाल्यामुळें दक्षिण हिंदुस्यात निंकण्याच्या! 
कामी त्याला यश आलें नाही. तथापि त्याने गुजराथ ती 
बलभीच्या घ्रतरसेनाचा पराभव करून तेथपर्यंत आपली तप 
स्थापन रेली. ६४३ साला त्याने बंगालच्या उपसांगरातरी 
गेजमच्या राज्यावर स्वारी करून विजय संपादन % 1 
६४७ साला तो मरण पावला. हवे हा. केवळ राजा. _ 

नात्यारेंच प्रलिद्ध नसून विद्वत्तेबद्दलाहे तो प्रसिद्ध क्ट 
त्यानें रत्नावली, प्रित्रदार्शिका व नागानंद हां नाटके लि 
त्याच्या पद्री बाण, मयूर व दिंबाकर मातंग असे 


झे 
पडित होते. त्याच्यावर भायुष्य़ाच्या शेवटी शवटां ् 
धर्मांचा पगडा बराच बत्तला होता. तथापि त्यांचे 2 
घर्माची दीक्षा घेतली होती अंत दिसत नाही. हव घम. री 
भजुयायांनां त्यानें चांगल्या रोतीर्ने वागावे. त्याने रणी 
व्य़वस्थ1हि उत्तम प्रकार ठेविली होती. हाएनत्ा ननाति 


प्रश्षिद्ध चिठी प्रवाशी याच्य़ाच: कारकौदींत हिंडुर्थ' श्र 
आला होता व हषीसेबेधोची माहिती त्यानें आपल्या टं 1.4) 
तांबी 
होता. दर पांच वर्षांनीं अखिल हिंदुस्थानांतील '् 
धमेपरिषद बोलावून तो आपल्या खजिन्यांतील र्त ढी 
वांदून ठाकीत असे, असे ह्यूएनत्संगानें म्हटलें आहे. ज्ञात 
खंद ९,पार्ने ३१२२९०१२९७ पहा ). 


- 00... डी ००5 

हृळवाईे--ही केवळ एक बात नाह! मिठाई तयार 
करणें च विकणे हा व्यवसाय करणाऱ्या अनेक जाती भत. 
अहीर, जैन, लिंगायत, पराठे प्रारवाडी, परदेर्शा, शिपी, 
तेली यांसारखे हळवायांचे प्रहार आहेत. यानी हिंदल्थानांत 
निठाड्या किंबा मुरिया म्हणतात. तर्तेच कनाजया, ज। नपुरिया 
अशी यांची बराच स्थानिक नांबें आहेत. हलवाई जाताना 
हिंदु समाजांत कांहीं मान आहे. त्यांच्या हातची मिठाई 
सर्वे खातात. 

इलायुध्च-काविरद्दस्प़ कवा कृविगुद्य याचा कती. इला- 
युधाचा काल ६. ८१० हांता अत भांडारकर म्हणतात कवि 
र॒हस्य़ाच्या गुजराथ येथील प्रतांप्रमाणे पाक तर राष्ट्रकूट 
वेशांतील कृप्णांपैकां एक कृष्ण-कद॥अत पहिलाच असावा 
(इ. स. 3३६०-८०)-सत्य़ा ग्रंथांतील नायक द्वाता अभिधान- 
रत्नमाला लिहिणारा कोशकार हलायुध द क्विरहृस्याच! कता 
हे एकच होते अर्से भांढारकरांचें मत आई परंतु तो 
(अभिधान रत्नमाला लिहिंगारा) हलायुच अकराव्या शत- 
काच्या झवटा होऊन गेला अते वेबर ल्हणता 

खतेखर पाहूतां या नांवाच्या अनेक व्यक्ती होऊन गेल्या 
अ्प्ताव्यात;उदा.अभिथानरत्नमाठा नांवाचा एक रस्कृत काश 
रचणारा, एक वोदिक विषप्रावर लिहिणारा, कविरहत््यकार, 
"ज्योतिसारा'चा कती, 'मत्स्यत्रूकतत नन कार विज्ञानेश्वराच्या 
मिताक्षरेवर टोका लिह्दणारा, 'म्रतलकावना शिंगलछन्दष्टका 
यांचा कती, 'सैध्यासत्रप्रवचन* करणारा 'पुराणतसवेस्व 
यांचा बंगाली लेखक, इत्यादि. भाणखा क्ेमणसेन देवाचा 
एक हलायुध नांधाचा संत्रो होता; त्यात द्विजनयन, पडित. 
सवेप्त, ब्र ह्मगतवेस्व (हा ग्रंथ १८७८ त कलकत्त्यात छापढा 
गेला ), मीमांसासवल्य देष्णवत्तवेस्व, शेव सवेस्त श्राद्धपद्ध” 


त॑.टोका यांसारखे विविध ग्रंथ रांचळळ दिप्तात 
विवादरत्नाकार, विव।दर्षितामणि ब्धैमानाचा देडविवेक 
यांचे भ्रंथ यांतून या 


रघुनंदक आणि कमलाकर 


हृळायुयावे. उठ्लेख वारवार 
सवे हूलावुथांत अभिधानरत्नमाळेचा कतीव जास्त प्रालिद्ध 
आहे. कारण हलायुवकोश ढा झअमरकोशाखालाखाल 
प्राचीन दस्कून टीकाकातांकडून उद्लाखला जात भहतो. 
हा.कोण फारसा. पोठा नाही. याता. ९०० श्ठाक 
आहेत व तो दहाढय़ा शतकाच्या उत्तरार्धांत ( विंटर” 
निटूझच्या मर्त ) रचलेला दितततो. हा! १८६१ त आफ्रटने 
लंडन येथे प्रतिद्ध केला. या. कोशाच्या तिसऱ्या कांडावर 
भाजडाची टाका आहे. शिवाय सवे कोशावर एक कानडा! 
रोका उघलब्य आहे 
या हलायुधाच्या खालोखाल कवि 
पारचित आहे. कविरहस्य किंवा छा! 
व! सौरंद्रमोहून टागोर॒ यांनीं १८७५ त 
व इंग्रजी भाणि सैस्कृत प्रस्तावनेत प्रा 
त्यात या इळायुधासंबधी काहा घरगुती आश्यायि 


सांपडतात. पण वरील 


रहस्याचा कता ग्शिष 
बेगृह्य ह्वा एक घातुक! 
कलदत्यास । 
लेळ कैला 


का दिल्या 


मद्दाराष्ट्रीय शाभकोशा- (है) १७५ 


हल्याळांस जातां येत 


हुव्यक ध्रादोप्ण 


न््क्क््न््ल्-निप्प्श्ध्प्ण्ण्णि 


आहेत; पुढें मुंबईस ग्रंथरत्नमाठेंत ( पु. २ ) हा मूळ 


भाष्य़ासाहेत प्रसिद्ध झाल (१८८७). पिमल!च्या छन्दःसूत्रा- 
वरीळ आणखी एका हलायुवाची टाका बरिढल, इडकामर्थ्य 
(१८५१-७४ ) विश्वनाथशात्री याना म्रासदध केळी आहे 
पाळ, ता लु का.र्‍ऱयबई, उत्तर कानड्यांतील एक 
त!ःळुक!. क्षेत्रफळ १ ०7५७ चोरस भेल. लोकसंख्या १९२९१ 
[ढी ४०५७० होती. ह्या तालुक्यांत दोन सुख्य शहरें 
आरेत व त्यापेछी एक इल्पाळ ह आहे. ह्या ताडक्यात 
लोकचंख्या फारच थोडी आहि. ह्या तालुक्यात कावळा नदी 
द इतर नद्या वहातात पूवेस व उत्तरस खुल भैदान आहे 
1 ताळुक्यांत पावसाच मान सरासरी ४७६च आहे. थेथीळ 
सुख्य पिके म्हणजे तांदूळ व ऊंत हो हत. श हर---ताड- 
क्यारचें मुख्य ठिकाण. सदन मराठा रेल्वेने अळणावराहून 
ह्या शहराचे महत्त्व सरहहो- 
वरचे मायाचे ठिळाण ह्या दृष्टीने डथूऊ अ'फ वोढळिगटन 
याच्या मतान फार ह्वोत 
हवेळी- पुर्ण जिल्ह्यांतील सुख्य ताछका, ह्याच क्षेत्रफळ 
८२३ चौरस मेल असुन त्यांत पुणे शहर व खडक ६। दान 
शहरें आहेत.१९२१ सालीं ह्या ताळकयाचा लोकसंख्या सुमार 
३॥ लाख होती. ह्या तालुक्याच्या दक्षिणस पश्वेम घ!टांचा 
एक झाखा आली आहे. त्या शाखेचा मुख्य भग म्हणगे 
सिंहगड पर्वत होय. ह्या ताळुक्याळा पुण्यासुळ फार महत्व 
आलें आहे. घ्या तालुक्यांतील जमीन बहुतेक लागवडास 
चांगली आहे. बागाईत पुष्कळ असून ऊत, भुइसूग बराटे 
फळपाळावळ यांचें पीक चांगलें होते. पाऊस ३२ इच पडता. 
हृव्यक ब्र'हमण--यांचा वस्ती विशषतःद!क्षण व उत्तर 
कानडा जिल्ह, शिमोगा जिल्हा (म्हेसूर), कुन वगर ठिकार्णी 
असून संडय़ा सुमारे एक लाख आहे. कका, रकिण, सु पये 
द दक्ऱ्या कांह गांवी ह्या ब्रह्मगांचे सड्यांधक्य ।दसून 
त. यांचे मळ गांव अहिक्षेत्र असून गोराष्ट्राचा राजा भयूर« 
वर्मा यानें यज्ञांकरितां २०० ह०्यक कुट्बाना गाकणाला 
बोल!वन नेरू अर्घे सांगतात. इष्य़रक नांवाचा उलगडा पुढाछ 
श्होकावरून होईलः- हव्प्रात य प्रदायन्ते दूवताझ्य़ा 1वेशे« 
षतः। ले हव्य़का इति छ्य़ात देश गाराष्ट्र नामाने ॥” गोराष्ट्र 
प्रदेश गोकणीपासन होन:वर तालुक्यांतील शरावती नदीर 
तोरांपर्यंत पसरलेला. आहे. हव्यक छझिवा हाविकू ब्र ह्मण 
हृतर दक्षिणो त्र ह्मणाप्रमाणच असतात. यांचा सात गोचर 
असतात. कांडी कग्येदो, काहा. यगुंगेदा तर कांही 
सामवेदाहि आहित.त्यांची सूच भनुक्रमे आशेलयन, बाघायन 
ब सामक होत सभाहित, मध्यस्थ, साजा, भवषभ्रून, भहू,. 
पाडत, जाशी भागवत,हेगडे वगेरे यांची आहनांव असतात, 
देशस्थ, कोकणस्थ किवा कऱ्हाड अहण यांच्या घरी. 
जेवतात व हब्यक ब्रह्मणाहे त्यांच्याकडे ज्ञातात. शमा 
जिष्ठह्यांतोल रामचद्रपूर मठाचे शंकराचाय 'यात शुरू हात. 
गोकणे 'महाबळेश्वराचे मुख्य पुजारा हून्यक ब्रह्मणे आहेत. 


महाराष्ट्री ज्षानकोळा. (ह) १६ 


हस्तिदंत 


हस--काल म्हणने हाताच्या वरच उंच ह्राड | १७७०४३, तहृशिलींत हेसी कांवार्च मुख्य शहर व १३) 


असणाऱ्या पक्ष्यांत हेतांचा गणला होत असुन या 
वर्गासील पक्ष्यांच्या पैखांचे स्नायू अत्यंत बळकट अस- 
तात. कीळ असणाऱ्या पक्ष्यांच्या सहा जाती असून हंस 
हा प्राणी पोहणाऱ्या नातीत मोढतो. हे. तिंबेटांत मानस 
सरोवर|ख्या कांठा असतात. यांचा रंग ताधारणतः पांढरा 
असतो; परंतु क्ृषचित्‌ काळ्या रंगाचेहि हस असतात. यांनां 
उंच उढतां येत; हुंत हे लांबचा प्रवासहि करू शकतात. 
हृस ह्वा प्राणी बदकांपेक्षां फार लोठा अमून नबर पोदणारा 
असतो. शक्तिमान असह्यार्न हुसाच्या मदतार्न माणसाहि 
तरून नाऊं शकतात, 

इंसरास(राज )->मुळ नांव नारायण, परभणी येथील 
करवेदी बाह्मग, परमहल दोक्षा घेतल्यावर यास इंल्राज ह 
नांव मिळालं. हे रामदासी होते. पाहिळे हंस मादिनारायण, 
त्यांच्यावासून सातवे हेस श्रीसमर्थ, व त्यांच्यापापून सातवे 
हंत हे ताराय'ग इंस उफे हुसराज होत असं मानण्यांत येतें, 
यांचा समाधिकालळ शक १७७७. प्रेंथ.-वेद्‌ंश्वरी (शिवगीता- 
टीका), कथाकल्पलता, आगमसार, सदाचारटीका, लघुवाक्य.. 
वृत्तटाका चुडालाळ्यात (२२ शतके), सकेत,कुबडी,इह्यावास्यो- 
पनिषद्‌ टाका,तत्त्वझाडा (गद्य),अनुभवामरृत टांका (रचना श, 
१७७१ सोम्य, विजया दशमी), हइंसकोश, वेद नांवान लिहि- 
लळा पदू, अभंग इत्याद. (स.क. का. त.) 

हृलभ-<-म्हेसर संस्थान, हसन जिल्ह्याचे मख्य शहर 
म्हैसूर रेल्वेच्या म्हस्र-ओकरे फांट्यावर ह स्टेशन 
आहे. लोकसंख्या सुमार ८०००. मूळचें हसन राहर चेश्ना- 
पद्टठण येथ ११ व्या दातकांत चोल राजांच्या एका आधि- 
काऱ्यानें वसावलं व त्या वंशांच्या ताढ्यांत ते बाराव्या 
शतकाच्या अखेरपर्यंत होते. पण हृ घराणेंनामरेष झाल्या- 
मुळें होयसळ राजांना दुसऱ्या एका सरदारास ते दिर्डेव 
त्या सरदारानं हृश्रारचे हहर व किल्ला ही बांधिला. पुढे 
विजयानगरच्य! राजछत्राखाली हे बेळूर राज्याचा भाग 
होते. त १६९७ सालीं तें म्हेस्रच्या राज्यांत समाविष्ट 
झाले. 

हसनपूर, तहृशील.>-संयुक्तप्रांत, मुरारावाद जिठर्ह्या- 
तीळ एक तहशील. क्षेत्रफळ ५४७ चोररू मेल. लोकसंख्या 
१९०१ साली १६१०२० होती. तदस्तिठात ५२० खडी ब 
सुछ्य ३ शाद्दरे आहेत. ह्या तहशिलीचा पृशरकेडील भाग 
बाळुछामय आहे ब ह्या भागांत पाणी कर्धा जास्त तर कधी 
कमी अश्ते. हा भाग व गंगा नदी ह्यांच्या दरब्यान काहा 
भाग खादर जमीनीचा तर कांही भाग भोताढ वाळुकासय 
तर कांहा भाग लांगला खुपीक आहे. तहाशेलोचे महछप 
ठिकाण हलनपूर आहे. ते १६३१४ त हसनखान नांवाच्या 
प्रुष्य़ान ह्थापल. येथ क!ःपड गल होते 

हेली, त ह शी ल.--पंज्ञाब, हिसार जिह्ह्यांतील एक 
तहशील. 


ब्रेफळ ८०८३ नारस मल, ळाकतल्या (१९२१) | तेबीरयामर्ध्ये छेना 


खडा आहेत. ह्या तहशिलीचा उत्तरभाग पश्चिम घसुनेच्या 
कालव्याचे भिजतो व दक्षिगेकडोल भागांत चांगला पाऊ 
पडला तर पोक बरे येते. जय ह र.--१९०१ सालची 
लोकसं&य़ा १६५२२ होतो. उत्तर हिंदस्थानांतील जी कांही 
[डीन शाहरर॑ आहेत. त्यांयेडी ह भति प्राचांन शहर 
आ'ह. हृ कुशान राजांचे मोठे माऱ्याचे ठिकाण होत 
दृतकथा अशी आहे का, दिल्लोचा तोमार राजा अनंगपाल 
ह्याने हें शहर बटविळे. रोडच्या राजस्थान मरथांत अशी 
माहिती दिली आहे डॉ, हसी हे. बिसलदेव चव्ह्ाणच्या 
ताब्यांत तन १००० च्या सुमारात होत. पुढें १०३६ सालीं 
गझनीच्या महमद बादशहाचा मलगा पसद याने त काबीज 
केळ. पण पृ": १०४३ साला दिह़ोच्या राजाने तै पुनः 
परत घेतले. पथ्वीर[जञ दव्हाण या महापराक्रमी पुरुार्च 
शहरांतल्या विल्ठयाची डागडती ढरून ह महत्त्वाच लष्करी 
1णे बनविले. ११९२ साली स्थानेश्वरच्या लढाईत पृथ्वा” 
राज पडल्यामुळे ह शहर महमद घोरींच्या ताड्यांत गेट १ 
हिस्पारच महत्त्व वाढेपर्यंत सर्भोवतालच्या भागाचे इच 
ठिकाण होते. पढे १७८३ च्या दुष्काळामुळे ह शहर ओसाड 
पडळें, पण १७९८ प.सून याला ऊर्जिटाव्स्था आढी वढ 
इंग्रभ सरकारचे महत्त्वाच लष्करी ठिकाण बनलें.पण १८५४ 
ख्या बैडानंतर पुन्हां ह्या शहरचें महत्व कमी झालें, कारता 
येथील लष्करी वस्ती उठू गेली. दृल्ला येथ कांही सु डड 
मानांचीं थडयी व जुन!पृतण| किल्ला आह 
हास्तद्त--हत्तीच| दांत किंवा विश्षषत पुढुषद्ततीचा 
दांत यालाच हृश्वतिद्त हा सज्ञा आहे. आफ्रिठत नर व मादी 
या दोघांनांहि चागले मोाळे सुळे असतात. हिंदुस्तानात 
मादीळा फारच लहान सळे असतात. सिंहल्द्वीरपांत (१ 
दोघांनांहि सळे नसतात. हललिदेत फार घट्ट व कठीण भतती 
याला सूक्ष्म भोळे असतात; ती फार जवळ नवळ असतात १ 
त्यांत सरसासारखा द्रव भरठेला असतो. यामुळं हृत्तिदतावर 
पालिश चांगळे चढते. हस्तिदंत ६ हाडापेक्षां जास्त “8 
मय असतो व म्हणून मोडण्याची किया तुटण्याची या 
भीति नसते. हृत्तेचे सुळे लहानपणा दातांच्या १२ 
बाजूस फुटतात. लहानपणी ते कोवळे व थोडे मऊ अत 
जलजत ते मोठे होत क्ञातात तसतसे रफुरितं व इतर षद 
यांत शोपिळे जाऊन ते घट्ट बनतात. याच्या दांताचा ७ र 
ळसा भाग डोक्याच्या कवटांत घुतलळा अत्ततो 
आंतृन पोकळ अमतो, व हौ पोकळी पढ पढ बारीक 
जाऊन शेबटीं बारीक दोऱ्याच्या रूपाने दांताच्य़ा ४1. 
र्येत जाते. याशिबाय पाणघोडा (हिफापोटेमतत) बारलरर/ 
नारवल, व देवमासा व कांही जातीचे रानटी डुर्कर 
खील सुळेबाजारांत हृस्तिदत २ नांवाखाली विकले गाता 
आफ़र्तून पृष्कळ हस्विद्त परदेशी पाठावला गा वै 
नंदाच्या. काठा. शुन्या 


डि 


हस्तिदंत 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (ह॒) १७ 


हस्तिदंत सांठापिळेळे सांपडतात. सेबिरीयांताळ खाणींध काम । 


माज २ शतके चाललं आहे. परंतु तेथील हा सांठा छोळ- 
शार्पा खाणीप्रमार्ण अगाघ आहे अस दिसतें. आफ्रिकेच्या 
पूर्षाकनाऱ्यावर सांपडणारे हस्तिदंत मऊ असतात व ते 
पाहिल्या प्रतीचे समजले जातात. हा देत ताजा कापला 
असतां पा (द्रीक असतो. आशियांतील देत दाट पांढऱ्या 


रंगाचा अपततो, व त्याची घटना दाट नसते. याला पालिश. 
चढविर्ण कठीण असते. हर्तदेताला हाडामप्रमाणें अगोद्र 


तयार करावा लागत नाहो. तो एरूदम कामाला लावतां 
येतो. कामेरून येथांल हस्तिदंत सवीत उत्तम, त्याच्या 
खालोखाल लोआंगो, कांगो, गबून व अंब्रीझ येथील 
देत. फ्रेंच सदन व अंग्रीझ यरेथोल हृस्तिद्तावर वाटोळी चक्रे 
दिसतात. झांझिबार व मोझांबिक येथ'ल देत मऊ असतो. 
सयाम येथील दैत मऊ नसतो. अबितीनियाचा थोडा मऊ 
असतो. परंतु याची वरची साळ ( कउच ) फार जाड असते. 
इजिप्तमधील दुताला भेगा पडतात. एकदम उष्णमान कमी 
जास्त झाळे असतां हस्तदेत भेगलतो. म्हणून हस्तदंताचे 
पदार्थ फार काळजीर्ने ठेवावे लागतात. 


हृस्निदुंत इतका लवचीक असतो की त्याचे लांब घोडे 
हांकण्याचे कांहीं चाबूक केलेले आहेत, आरियांतील इस्पदंत 
साधारण ५० पोंडापेक्षां जास्त वजनाचे नसतात. तरी कधी 
का ९ फुट लांब ब १५० पोंड वजनाचे सुळे तेथे सांपडले 
आहेत. पाचव्या जॉज बादशहाला त्याच्या लमञाच्या वेळी 
नजर केलेला हस्तिदेत ८ फूट ७॥ इंच लांब व १६५ पोंड 
वजनाचा होता. यापक्षांहि लांब हेलतिदेत असतात. कांहीं 
काळापूर्वी बहुतेक सपे हस्तिदंत लंडनमध्येंच जात असे.सध्यां 
झरपर्व येथ याचा मोठ्या प्रमाणावर व्य़ापार चालतो. अमेरि- 
केंत फार हस्तिदंत खपतो दरताल खद इंग्लंडांत २०1४० हजार 
हत्ताने सुळे जातात हे सवेच हत्ती माहून आणिले जातात 
अते नाही. आफ्रे हेतील राहिवाशांधावळ त्याचा यराचला भाग 
सांठविळेळाच असतो, व कांही हत्ती म्हातारे होऊन मरतात, 
इंग्लंडांत याचा भाव दर हंडेडवेटास ५५ पोंड प्रमाणे 
चढला होता. १९०४ साली ९०४६ इंडेडवेट हस्तिदंत इंग्लं 
डांत गेला होता. 


उप यो ग.-<हा कित्येक प्रकारांनी उपयोगी पडतो, 
याचे बिलियडे खेळण्याचे यंडू,चाकूसुऱ्यांच्या मुठी, बाज!च्या 
पेटयांहील सुरांचे पडदे, फण्य़ा व इतर झुंगाराचे पदार्थ 
करितात. हे पदार्थ केल्यावर जो चुरा उरतो, तो देखोल 
बाजारांत विकला जातो. या चुऱ्याचा उपयोग चिनी शाई 
करण्याकडे होतो. व कांही लोक याची शिजवन खीर करून 
खातात. बिलियडे खळण्याचे मंड तयार करण्यासाठीच पुष्कर 
ळसा चांगह्या प्रतीचा हस्तिदेत "कपत. हे सडू काढून घेत- 
ह्यावर ली कडी राहतात ती हिंदुत्तार्नांत बांगड्या स्हणून 
खपतात. 

ह 


वनस्पतिजन्य हृ स्तिदं त.--_दक्षिण अभेरिकत 
फायटेलिफ्त या नांवाचे झाड आढळहें. याचे बुध लट्ट असतें 
व याला १९ ते २० सोठालां पाने असतात. यांत नर व 
झादी असा भेद अततो. याला नारळासारखं मोठे फळ 
येतें. या फळांत कावळेपणा फक्त पाणी असत व त्यारथ हळ 
हळू खोबरें होत ज्ञाऊन मग फळ पिकल्यावर यांत एर घटट 
गोळा होतो. यांचा हस्तदेताप्रमार्णच उपयोग करतात. 

कु त्रि म हृ स्ति. दं त-वटाट्यावर गंघकाम्लाची क्रिया 
होऊन कृत्रिम हस्तिदेत होतो. तश्षच सेल्युलांइड याचाह 
उपयोग हस्तिदताप्रमार्ण होतो. बंझोलिनश विलिपडंचे चंडू 
करितात, - 

इति हा स --इतिहास ज्या छाळापासून उपलब्ध साहे 
त्याच्या पूका'पासुन हस्तिदेती कास होत असते अस्त दिसतें. 
यानतर ईजिप्त ब असुरीया येथील राजघराण्यांत हत्तिदेती 
सामान असे.झ्यूस अर्थांना यांचे मोठाले हस्तिदंती पुतळे होते 
अस जुन्या लेखांवरून दिसत. यांचे हात, पाय,तांड इत्यादि 
अवयव हस्तिदेतीच आहेत. इतक्या मोठ्य़ा रुंदोचा हस्ति- 
दैत त्यांनां कोठे मिळाळा असाव! तं समजत नाहो. कदावित 
हस्तिदेत मेणासारखा म्रऊ करून पुन्हां घट्ट करण्याची. कल 
त्यांस भवगत असेल, सध्यां तरी तशो कला उपल$ध नाही. 
दृष्टी तो मऊ छरतां येतो पण तो पुन्हां कटोण होत नार्ही. 
१३व्या व$४ व्या शतकापर्यंत याचा उपयोग देवांदिकांची 
चित्रे ब पूजेची उपकरणे करण्याकडेच होत असे, परंतु पुढे 
फण्या, आरशाच्या पेठ्या, तरवारीच्या मुठी इत्यादि पदाथ 
करण्याकडे त्याचा उपयोग होऊं लागला. इंजिप्त देशांताळ 
लोक या कामांत फार कुशल होते अस प्राचीन लेखांवरून 
कळत. ते एथिओपियांतून हास्तिदित आणीत असत. हुंगले- 
डांतील व केरो देश्ांताल पदार्थेधभ्रहालय़ांत कित्येक जुन्या 
वस्तू सांठाविलेल्या भाहेत. एक नकशीदार पटो आहे तौ 
ल्ल.पू. ४०००त तयार केलेली असावी, लेयड यानें १४४० 
त सध्यांच्या मोसल शहराच्या समोर पुष्कळ प्रदेश खणून 

१. मट ७2: जी जट 

काढ डा. त्यांत हांपडलेह्या वस्तू अगदी फुज़न गेलेल्या 
होत्या परंतु त्या सरत्तांत उकळल्य!नेतर त्या हात छावण्या- 
इतक्या बळकट झाह्या, यांतील कांदा इंग्लंडांतील द कांही 
बाहेरील पदार्थसम्रहमाळयांतून ठेवलेल्या आहेत. हिंदुस्थानांत 
फार प्राचीनकाळापासून हस्तिदेताचा उपयोग करीत.स्टीनयाने 
(एन्शंट खोतान ) उल्लखिळला हृस्तिदेन्त हा हिंदुस्थानांतीळ 
हस्तिदेताचा अर्त्येत प्राचीन नमुना होय अतत किश्येक 
विद्वानांचे मत आहे. हा खोतानमधीळ भोलवणांत सांप 
डलेला हृस्तिदेत सुमारे ८ व्या शतकांतील असावा अतत! 
पुष्कळांचा तक आहे. हिंदी राजेलाकांच्या शत्नांगारांत, अशा 
किती तरी कव्यारो आढळतील ष्को ज्यांच्या मुठी भूमिगत 
हृस्तिदेताच्या किंवा' वाळरस प्राण्याच्या दांतांच्या केलेल्या 
आहेत. या शत्षांपेझॉ कित्येकांच्या मार्ग एक किंवा एकाहन 
आधिक शतकांचा, हातेहास आहे. हिंदुल्यानांत दिश्षो, 


इस्तिनापूर 


मूर्शिदाबाद, म्हैयूर व त्रादणकोर येथ आणि ब्रह्मदक्ञांत 
बौळमीन येथ हस्तिदेतांच उत्कट खोदकाम होते.हिंदुस्यानांत 
हिंदु लोकच हे काम करतात. हस्तिदेती कातकाम मात्र 
हिंदुस्थानांत व बहुतेक सवैत्र करण्यांत येतें, तथापि आया, 
अलवार, बिका.!र, जोधपूर, अमृतसर, ळघिआना, पति- 
याळा, इत्यादि ठिकार्णे विशष प्रसिद्ध आहेत. कंगन्याचा 
उपयोग करणें ही शॉख लोकांत एक प्रकारची घार्भिक बाब 
मानली असऱ्यामुळे, अमृतसर येथें आणि पजाबांतील 
झित्येक छद्दरांत, उत्तम प्रतीचे कंगवे तयार करतात, 
नकिरथक ठिकाणी तर, खुर्च्या, दवोदे, सिंहासन, इत्यादि वस्तूं- 
करितां, घभाणीत द्रव्य खचे करण्यांत येत.हत्त'च्या सुळ्यांचे 
दोरे कापून त्यांच्या चटया व पंरेधे तयार करतात. दिल्लीः, 
भरतपूर, शूर्शिदाबाद, टिप्पेरा इत्यादि स्थळ हस्तिदेताच्या 
चटयांविषयां प्रातिद्ध आहेत. दिंदुस्थानांतील पुष्कळशा 
भागांत, छांकडी सामानावर हस्तिदंती नकशीकाम करतात. 
म्हैस्र, जाबामधीळ होॉशिभरपूर, व बँंगालमधील मोगीर 
या तीन ठिकाणी हे काम जस्त कुशलतेने करण्यांत येतें. 
या ळामी कित्येक वेळां हाडाचाहि उपयोग करतात. 

हल्तिनापूर -संुक्तप्रांत,मीरत जिल्ह्यांत प्रार्चान दाहर. 
उत्तर जक्षांश २५" ९ व पू रेखांश७८". ही कोरवांची 
अध्यात राघानी असून येथोल गादाकारेतांच भारतीय 
युद्द इारळे. दिल्लीच्या इशान्यत ५७ सेलांवर, गेगेच्या 
जुन्या प्रबाहा कवळ या नगराचे कांह अवशेष दाखविण्य!त 
येताध. हे शहर गंगेच्या प्रवाहामुळे वःहून गेल असावे. 
ह्लोम£शीय पृर्कुळोत्पन्न जो हृस्ती राजा, त्याने स्थापिलेलं 
नगर म्हणूत याला हृस्निनापूर हे नांव पडळ अर्से कांही 
म्ह1तात; पण महाभारत व विष्णुपुराण यांत याला 
ड्स्ा ब नगर्‌ म्हटळेळ आहे. याश्त नागपूर, गजपुर दृत्यादि 
अक नांवे आहेत. 

इळवदृ--( संस्छून-हारिद्रा, गुजराथी-इळद्र, ) हळद 
स ,याप्रमार्णेच जञमिनीत होते. हळदीचे झाड कमरेइतक 
हु वाढते. त्याला कर्देळीस!रखीं पाचे येतात या पिकाची 
हळ.गवड सवे हिंदुस्यरानात होते. मद्र'प्त इलाह्य़ांत व बंगा- 
हछृ॥[त हे पीक विशेष होतें. मुंबई इलाख्यांत-मुख्यत्वे- 
ऊव्न सातारा,  सोलापु(, सांगली, मिरज वगेरे 
४5ाणी हळदीची बरीच लागवड होते. एकददर हिंदुष्थानांत 
या पिकाखाली सुमारे एक लक्ष एकर जमीन अतते, 
ब सेबईदे इलाढ्य़ां] दरवर्षी सुमारें पांच-सहा हजार ए१.रांत 
शा पिकाची लागवड होते. मोरशी, वधी वगेरे ठिकाणी 
१७दीची जुजबी लागवड आढळते. रंगाकरतां हळद पर- 
(शी रवाना होते. १८९५-९६ सालीं हळदीची निगेत 


जो डड ळड हय. कक क्ट. 
। 
। 
; 


ययााामायाकामामाामाकाळकामाडाभामाजाधडानकळाकर 
मला यडाडा 


सुमारे आठ लक्ष रुपयांदी होती. इ. स. १९१३-१४ 


शर्थ्ये  १५०००टनांची (किंप्रत१३१२०००.)त १९१४-१५ 
खाली ६४००० ठनांची (किंमत ६५९००० ₹. ) [निगत 


माळी. हळदोच्या तीन नाती आहेत. एक आंजउहळद, हो 


प्र्वायाषट्रीय शाभकोळा. ( ह:!?१८ 


नस्य ला 


प्न ामापकमळककन्याटचकनयन्या्यसट 
च्ह र 
'भआषधाक 


रितां ळातितात. दुसरी कर्ठाण कुड्याची (लोखंडी); 
ही रंगासाठी उपयोगी पडते च नरम जातीची पुढ स्वयंपा- 
कांत च श्ोषधांत बापरततात. हळदीळा आश्याप्रमार्णच नतीन 
लागते.* हळद मध्यम काळ्या जमीनींत चांगली पोसते. 
जमीन नांगरून वगैरे तयार केल्यावर तांत दर एकरी रोण 
खताच्या तोस गाड्यांपर्यंत खत धालितात व॒ तीत 
इमचौरस १० > १० फुटाचे वाफे करतात. हळदीवा 
फेरपालट ऊंस, मिरच्या, भुईमुग, कांदे बंगेरे पिकांशी' 
करतात. हळदीची लागवड पावसापूर्वी झाल्याप्रमाणे च 
करतातं. बियाणे दर एकरी सुमारे एक हलार पोडपर्यत 
लागतें. बाकी सवे लागवड आल्याप्रमार्गच असते. हळद 
आठ महिन्यांत तयारं होते. ती तयार झाली म्हणजे पॉर्न 
बाळुन जमिनीवर पडतात ,व लोळू लागतात. हद्द 
कुदळीने खणतात व ज्यांस काब फुटलेळे असतांत त पुढी8 
सालाच्या बियाकरतां तयार करितात. ह 

हृळदतयारकरण्याची री तः-7इळद, गुऱ्हा2ॉत 


द्द 
तयार करतात. कढई चुल 
तांत. शिण 


हळदांची पार्ने, जुनी पोती वगेरे घाळून 
अगर चिखळाचा लेप देतात. नंतर खालीं जाळ लाव हं 
सुमारे दौड तासांत हळद शिजून तयार होते व हाता. 
मऊ लागते. ती जरा थंड झाल्यावर बाहेर काढून 
दिवस उन्हांत वाळवितात. वाळल्यानंतर तिला विक्रीत 
रंग आणावा लागतो. हु. रंग आणण्याचे काम कुड! 
करावे लागते. सांताऱ्याकडे एक दगडी फरशी!चा 
करून त्यांत हळद ओततात. नतर दोन गडी 
गोणपाट बांधून समोरासमोर बसून पायाने कुडी 
घांसतात. यायोगाने बाहेरील पातळ कुष्यांचा प! 
कुडी पिवळी धमक होतात. ईंच काप करण्या 
जिल्ह्यांत गिरण्या झाल्या आहेत. चोळण्याच कॉ... ३ 


द 
७ 


बापा 


करितां एक सिमेंटचे मोकळें टाप घेऊन त्याच, ताच 
करावें. नंतर त्याच्या गर्भेतून एक लोखंर' . हव 
घालावा. टिपाच्या एका कुशीळा ९ इंच लाई क. 
इंद असे.एक तोंड पाडा. नेतर ते टॉप दोन. ली 
आडवे ठेवन फिरवावे, या टिपांत अर्थे टीप १. अद 
हळद बालन त्यांत थोडेसे दगड मिसळावे १ र हर्ष 
करुन आंखाला ब!वेलेण्या हाताने वाटोळे म 96 
चंद्राकार गाने मागेपुढे फिरवार्वे. या टिपाळा, _ लग 


इच अंतरावर टिपाच्या भोंकतार्ली भोके पाडावी हर्व 
आंतीळ धुराळा सहज बाहेर पडतो. दगडांनी हळद र्ष 
चाळली जाते. रंग चांगला वठावा म्हणून हळदांव 
ह्बोत वेळ पाणी शिपाबं. 

दर एकरा सरासंरा उत्पन्न ४००० 
ब॒ तितकीच ओळी हळद बियाण्याकरिता होतै, य 


व्हेळ , .महवाराष्ट्राय शानकोश. (दद) १९. 
पपॉटॉटी----0मममाआःनौ--नमममपपपम्>>>>>>च् अ 


किंमत अजमाते. ३०० रुपये व.खर्च सुमारे २०० रपये 
"पडतो. झ्हणजे निवळ फायदा १०९ रपये होतो. व!ळलेली 
हळ: ओल्या हळद॑ःच्या एकअष्टमांश उतरते. हळदीचा 
इवयपाकांतं व.ओषधांताहि फार उपयांग हाता हळदीचे गंध 
लाष्ण्याचे रवे तयार करतात हळदीचा पिवळा रंग हाता 
गुजराथेंत ओल्या हळरदाचें लोणचे घालतात. आंबद्दळद र्त- 
ज्रिकारनाशक आहे. हो. अंगास लोविल्यास कंडूचे शमन 
हात, - 
हळबा-ऱया जातीची मुख्य पत्ता मध्यप्रांतांतीळ राय- 
प जिव्ह्याचा : दक्षिण! भाग; काकर व वस्तर स्ह्थाने 
-सेडारा जिल्ह्याचा कांहीं भाग ब बऱ्हाडाचा थ!डा भाग 
या ठिकाणा माहे. एंकंदर लाकस्हछ्य़ा सुमारे १००००० 
आहे. हे ळोक. डाडेया राजाबराबर सिहाव अरण्यांत भल 
अर्से सांगतात, त्यांची भाषा इळबा हा मराठीची पोटभाषा 
झ्ाहे. आणि नागपुरास हे आपणास हुळबी कुणबी म्हणवि- 
तात..धाकर, व राजपृत यांच्या बस्तर संस्थानांत त्र ह्मणांच्या 
ब्चालोग्यालळ यांचा मान आहे यांचे ब्रस्तरा, छत्तीत- 
रडच, मरेठिया असे स्थानिक भंद झाल आहेत यांतील 
यस्तर हा.वगे इतर दोन बगापासून निराळा रादवत। व बकाचे 
दोन वग आपसांत लझळ्य़वहार कत्तात पण यांच्यांतहि 
गद्ध व मिश्रं संबंधांचे वग आहेतच. हृळबा २!ब्द ह्र- 
हया शब्दापासन झाला. अन्त रसेल म्हणता. यांची भाषा 
डडेया, छत्तीसगडी व मराठी मिश्रणान बनली आहे. रतन- 
परश्या राज्यांत हें ळाक शिपाइंगेर्राचे काम कर्रात त्यामुळ 
त्यांची यग्यता वाढळी. पुढे यांनां बस्तर राज्यांत 
जमिनी मिळामेल्य़ाः तेथून चांद्याच्या गाड राजांच्या हाता 
खाली नोकरी पर्करून यांनी जामा मिळविल्या व मंडाऱ्यांत 
जमीनदार बनले. हळबा झक्यरतापतठ भ्ञापंली मुलगा 
तिच्या आतेभावासच देतात. वै प्रत्येक हळबा आपल्या 
भाचास फार मानं देतो व॑ त्याचे पाय धरता. व कोणत्याहि 
नवसाचो फेड, बक्षीस किंवा देव्तिणा द्यावयाचा निकश 
तर तो. भाच्यास मिळते. भरतांना भाच्याला. एकदान 
ब्हशी तो देतो. यांच्या जातीतील पैचाइतांच्या सर५चास 
कुंशी म्हणतात. त्याची निवड कोटवार, चपन(चत्प्पा)किंवा 
नाईक या कलांतन होते 
इळशी--मबई इलाख्यांतील ब 
[र तालुक्यांत हे खेडेंगांव आढ 
राजघानांच्य़ा ठिकाणावर वसल अ 
परलिहू ब सुवगेश्व( या देवांची प्राचीन दैवाळय आहेत. 
आ. ठिकाणी 4१६७ सालांतील वराहनर्शासेहाच्या <वळा- 
वेर्‌ खोदलेला छुक शिलाळेख भाह १८६४९ ताज 
चक्रतार्थांजवळ सहा ताम़रलेख सांपडल १ त्यावरून जंव 
गर्मी ,कदेबराने यांना ५ स्या. शतकांत. देवळाकडे 
दैणस्या दिल्याचा उल्लेख सांपडतो. इळशी गावाला बी 
पळशिक, पळशी, हृळसिगी अस॑हि *हणंत असंत. 


ळय़ांव जिल्ह्यांत खांना- 
ह कदंब राजाच्या 
हि. या. ठिकार्णी वराह 


। 


हाँग काग 


हळ्ळेबिड-म्हेसूर संस्थानांत हसन जिल्ह्यांत हे 
खेडेंगांव आहि. याचें मुळचे नांव इळठेजिडु (अर्थे जुनी राज- 
घारी ) अले ह्वोते. ब याच ठिकार्णी होयसळ राजांची 
राजघानी द्वारावतीदर किंवा हारलसुद्र ( पहा ) हाती. ह 
शहर अथम १२३१० साला माठेक काफरनें जिकून तथील 
अपार संपत्ति हरण केळी. शुसुलमानांची दुसरी त्वारी 
या शहरावर होऊन या शाड़राचा पूणे नायनाट झाला, 
तरी हेथील इमारती अज्ञन उ.चींन वैभवाची साक्ष देतात. 
होयसळेश्वर व केदारेश्वर या. देवळांच्या इमारती अजूनहि 
प्रेक्षकांचे मन वेधतात. 

दांगकीग-- आशिया, लडे'न्स नांवाच्या टूरेपसमुच्च- 
यांतील एक बेट. ही ग्रेट तिटनची क्रऊन वालनी (वाद्शाहदी 
बताहत ) आहे. ईं वेट चीनच्या आम्नेय दिशेस आहे. 
याची ळांबी १०॥ मेल य उंदो २ ते ५ मेळ असून, क्षेत्र- 
फळ ३२ यारस मैल आद. लाकसंख्प़ा (१९२१) ६<५१६६८« 
याचा किनारा ओयडथोबड असून देक्षिगेस डढाप- 
वाटर व टायहंम अंत दोन उपत्तागर आहेत; त्यांच्या 
आश्रयाने आबडांन तांवार्चे उत्तम बंदर तयार झाले आहे. 
या बेटाथ चीनच्या किनाऱ्यापासून किमाल अतर एक मेळ 
आहे. यो. बेटाजवळव लामा नांवाचे एक बेट आहे. त्यांत 


स्टनहीत्त नांवाचा ११४० फूट उंचीचा एक डोगर आहे. 


राज्याचे ब व्यापारास मुख्य ठिकाण विइक्टोरिया हृ अडून 
त्याच्या आजबा नष व बेटाच्या पाथ्विम किनाऱ्यावर पुष्कळ 
उद्यानंगरटें आहे. या बेटांत डागर फार आइत. त्या सवात 
माठा डागर 'वेहूक्टोरिया पीक', हा असन त्याची उची 
१८२५ फट “आहे. किनाऱ्याजवळ तांदूळ अ बटाटे यांची 
[गवड करण्यांत आलेली आहे. आंबे, नारंग, व सफर- 
संदहि होतात. जमीनीवरील कांतव, व अनक प्रकारचे 
विषारी सध येथ आढळतात. वाळवी तर अतिशयच आहे 
डोंगरांत ईमारतीद्गड सांपडतो. १८६० च्या तहान कावळून 
होपव्ल्य इंग्रजांस मिळून ते हागकांगला नोडण्यांत आळ 
याथ कत्रफळ ५ चोरस मेल आहे. येथील व्यापार वाढत 
चाला आहे. १८९८ त इंग्रजानां, कोवळुन द्वापकह्पाच्या 
मागा, मिर्स उपसागरापासून डीप उपसागरापर्यंत, मुलूख 
शेजारची बेटे हा. ९९ वषाच्या करारान घतळा, या नवीन 
प्रदेशाचे क्षेत्रफळ २५६ चारत घल आह; प्रदशा डागराळ 
आहे, परंतु दऱ्या सुपीक असून, वषातून तांदुळाचा दान पक 
निघतात. शिवाय, ऊंस, नीळ, ताग, बटाटे, वाटाणे, तीळ व 
भाजोपाला बराच तयार होतो. खनिजांची अजून माहिती 
ळहांगली नाही. लोकपख्या सुम!र 3००००० आह. यात पुरा 
(शेतकरी),हक्का (ड!गरी लोक) व टेक (नाविक लोक) हे लोक- 
बरगे आहेत. या बेटांतील मुख्य शर हक्टरेया आह. याल! 
हीगकागाहे म्हणतात येथील लाकतंख्या ३१५०००० उतन 
त्यांत ६००० वर यूरोपोयन 'किंव। अमेरिकन आहेत. प्राया 
॥हो बेंद्रांची जागा आह. याच्या पुढ बानारपंठ आह; येथ 


'हाजीपूर 


चित्ती लाकांची दाट वस्ती आहे. याच्या पुढें थोड्या उंच 
भागावर सरकारो इमारती द कचेऱ्या आहेत. व त्यांच्याहि 
पलीकडे पीकवर वैग> द ख!जगी इमारती झाहेत. होच 
उन्हाळ्यांत रद्दाण्याची जञागा हाय. पोकफोालम्र, व हायटाम 
हे दोन मोठ तलाव शहरास पाण्याचा पुरवठा करतात. 
येथील हवेचे उष्गतामान इ५ व ९९ अश्ञांच्या दरम्यान 
अतत. भे महिन्यांत पावसाळा सुरू होऊन तीन महिने 
रहातो. तरासररी[ ९० इंच पाऊस पडतो. 

शिक्षणाकरितां कांही सरकारच्या प्रदर्ताने चालणाऱ्या 
शाळा येथ आहेत. हिंडळारताहि एक शाळा आहे. त्यांत 
१०० पर्यत विद्याथा अततात ( १९२३ ). हॉंगकॉंग 
युनिव्हातटी साचे 3९१०८ साली स्थापन झाली. वेद्यक, 
स्थापत्य व कला या विषवांत्र्या शाखा आहेत. 
एकंदर विद्यार्थसंख्य़ा (१९२२) ३०९. येथ दवाख!नेट्टि 
पुष्कळ आहेत. तेथील पोलिसांत यूरोपियन, हिंदुत्यानांतील 
शंख, घर चिनी लोक आहेत; व लष्कराहे बरेंच मोर्ठे 
आढे. चिती दळाचे हृ मुख्य ठाणें आहे. शेतको 
खेरीज तार, सिमेंट, व कागद तयार करणें, लांकड 
व हात्ततदंत यांवर कोरीव कामत करणे, सोनें, चांदी 
चे चंदन यांचे जिन्नस तय़ार करणे, व छत्र्या, राकेळ, आग. 
पेटया तय़ार करणे इत्यादीच कारखाने येथ आहेत. कापसाची 
लागवडहि आहे. येथील आयात व !निर्गत मालाची किंमत 
प्रत्येक सुमारें ६५ कोटी पोंड आहे. 

ह बेट चीनने ग्रेटत्रिटनच्य़ा ताड्यांत १८४३ त पणेपर्ण 
दिल. येथील राज्यकारभार एक! गव्हनेरच्या हातांत असन 
त्याला कायदे करणार मडळ, व छायेकारी मडळ अशी 
दोन मदतेमडळ आहेत. कायेकारी मंडळांत बहुतेक सर- 
कारा. अधिकारीच असतात व कायदे करणाऱ्या मंडळांत 
हेच असून शिवाय त्यांत ६ बिन सरकारी सभापद असतात. 
य[ सहात १ [कवा २९ (चनी असतात. १९२२३ साली हाग- 
कायव उत्पन्न तुमार २८ लक्ष पाड होते. जमीनमहसळ 
लायहलेन्त, खाणीच भाडे, अबकारी वसुल व भकूचा मक्ता 
या मुख्य उत्पन्नाच्या बावी होत. 

हार्जापूर,पो ट वि भा ग--विह्ार ओरित्ता, मुझफरपर 
जिल्ह्याचा एक पोटविभाग.क्षे.फ. ७९ चो.भे. ह्या भागांताल 

मीन काळीभोर, मऊ व अत्येत छुपीक असन लोकघे्य़ा 
सन १७१३१ साला ७१०३०० होती. ह्या भागांत दोन मख्य 
शहर (हाजीपुर व ळालगेज) व १४ड२ खेडी आहेत 
हाजापूर, लालगंज जे गेंडक हां मुढ्प़ व्यापाराची शहरें 
भ्षसून पाहल गडफो च गागा यांच्या संगमावर आहे. व 
दुततर गडका नदोवर झाहे. बसार हु एक शहर आहे. व 
याव महत्त्व पूवा फार होते कारण प्राचीनकाळी दाजपर 

पाळी राज्यांची ते राजधानी होतें. अर्वाचीन काळी हानीप( 
शहर ऐ(तेह्यात्तेक दृष्टया प्रतिद्ध आहे, कारण ह्याच ठिकाणी 
अक्रवर ब्राद्शहा व बैगाठच वडखार अफगाण सरदार 


कर 


'मद्दाराषट्रीय क्षानकोदा. ( ह) २० 


ण 


हाटंटाट 


। यांत युद्धे झाली. श हृ र.-पोटविभागाचें मडय ठिकाण;लोक- 
| संख्या सुमार १९०००. ह॒ शहर ५० ्वषापर्वी हाजी इश्यास 
यान बसविले. या शहराला म्युनिलिपारिटी आहे. ष य़ा 
ठिकाणी गोळ घुमट असलेली एक मशीद, हिंदु व बौद्ध 
लोकांचा देवळे चगेरे आहेत 

हाटा--संयुक्त प्रांत, गोरखपर जिहह्यांतील एक तहशील. 
क्षेत्रफळ ५७१ चोरस मैल. लोकतख्या(१९११) ४७१४२५. 
या तहाशेलांत छोटी गंडकी व राप्ती व इतर किरकोळ न्या 
वाहूतात. कांही नमीनोला पाटबधाऱ्यारचे पाणी मिळत. 

हॉटिया--बंगाळ, नोखली जिल्ह्यांत हें बेट आहे 
याचे क्षत्रफळ १८५ चौरस मेळ असन ह्यांत १४५ खेडा 
आहेत. लाकसेड्य़ा सुमार ५००००. ह बेट समुद्राच्या पृष्ट 
भागापक्षा जास्त खाल अलह्यामुळे या बेटाला समद्र'च्यां 
पाण्याचा कार त्रात्त होतो. तरी पण कांही ठिकाणी बाध 
घातल्यामुळ थोडा त्रात कमी झाला आहे 

हार्टेटाट ( खोडे खोहेन ).--पश्चिम़ झेप कॉलनी १ 
त्या लगतच! नेक्रुत्य आफिकेचा ब्रिटिश म्य़ांढेट खाडी 
असलेला ज्ञो मुलूख त्यांत रहाणारे आफ्रिकन लोक. 
पूव सव दक्षिण आफ्रिकेत यांची वत्त्ती होती. त्यांच्या 
भाषेत “खटखट” शब्दाप्रमार्ण येणाऱ्या! आवाजावरून ४ 
बतताहृतवाल्यांनी त्यांनां होटेंटाट अर्ते नांव दिलें. ते स्वतःला 
निरनिराळ्या पोट भाषांत लोह खोईन प्रथवाक्के के क्वेखेन, 
टी, कड्यूव वगेरे नांवें देतात.हे लोक इतर आफ्रिकन लोकां” 
पेक्षां अगदी भिन्न आहेत अत्ता पूर्वी समज होता; परंतु फार 
प्रावीनद्याळी बांटू, नीग्रो व घुशभेन या जातींत षारीरतन 
होऊन त्यांपासन हे्डिटोट हे लोक श्ञाले असले पा च 
अस्त हृल्ला दाखविण्यांत आळ आहे. हर्टिटाट 
लोकाचे तीन पोटभेद आहेतः पैका नमका हीरक 
हेच कायते मद्यापे शुद्ध रक्ताचे आहेत बाकीच्यांच्या 
रक्तांत कमी अधिक मानार्ने डच किंवा बांट रक्तार्चे मित्र 
झालेलें आहे. १९०४ लाली. हॉटेटाट लोकांची एकद 
संख्या ८५८९२ होती; परंतु त्यांपैकी फारच थोडे 
बाजाचे हाटटाट होते. हाटेंटाट लोकांच्या मळच्या चाढीरीत, 
सबधाची उत्तम माहितो जुन्य़ा पुस्तकांतून मिळते. त्या जे 
माहितीवरून असं समजतं का हॉटेंटार हे गरीब, आदरशी' 
व ममताळू लोक अलून एकलकोंडा मनुष्पाचा मात्र तै तिर 
स्कार करीत.ते शारीरिक व मानसिक कामांत आळशी 9 
तरी आपल्य़ा गुरांढोरांची चांगली काळजी घेत; त्यांची 
मध्यम, अग लडपातळ व हातपाय छहान भसत. त्या, 
कातढाव| रंग क्राळसर, चेहरा उमट व गालाची हा 
भालेला; डोळे काळसर किंत्रा काळे; नाक रुंद व क 
बाजुला जाढ व चपटे; हुनवटी टोकदार, तोंड मो, 
जाड व ब्राहर आलल असत. त्यांचे कॅस लोकरी", 
आंखुड रांठ व कुरळे असन दाढी फार थोडी असे 
डथाचे कपडे वापरांत असत 


य़ा 
र्ट 


। 
| 
भ 
क 


हाटेदार 


हार्टेटाट लोकांचा मुख्य थेदा म्हणजे गुरे चारणे हा होय; 
ते आपल्य़ा धेद्यांत कुशल असत. विशेषतः नमक लोकांनां, 
ग्रांची शिंगे वळतून त्यांनां मळतूत्रासारखा आकार, कार 


चांगला देतां येत अते. काफीर लोकांप्रमार्ग हॉटेंटाट लोकांत । 


सुता करण्याची चाल नव्हती, परंतु सुलगा वयांत आल्या- 
सतर एक प्रकारचा विधि करण्यांत येई, त्यावेळी एखाद! 
वडीळ मनुष्य गारेच्या चाकूग त्या मुलाच्या अगावर फांसण्या 
टाकून त्यावर मूत्र शिंपडत अते. हाताची बोटें कापण्याची 
चाळ ( विशेषतः बायकांत ) सामान्य होती. नव घुलया 
ब वधूचे आहेबाप यांच्यामध्ये करार होऊन विवाद ठरत 
अले ब मुलीच्य़ा संपत्तीची तादृर्य ञरूर नसे. एकापेक्षा 
अयिक बायका करण्याची मोकळीक अमून काढी मोडून 
देण्याची चाळ प्रचारांत होती. घराण्यांची नांबे देण्याची 
पद्धत चमत्कारिक अते; म्हणजे मुलगे आईचे आडनांव 
लावीत ब मुळी बापाचे लावीत. 
नातिशासनपद्ध ति.-हॉटेटाट लोकांत कुल- 


कतसत्तात्मक ( पॅट्रिआर्किकल ) पद्धति चाळू होती. प्रत्यक 
टोळीचा मुख्य "खुखोई” अथवा “गरमा गा बैशपरंपरा- 
लागे. क्राणत्याह 


गत अत्रे; व त्याला मोफत काम करावे ँ शि 
महत्लाच्या गोष्टींचा निकाल कौम्तिलांत होत अर्श. प्रत्यक 
काळचा एक एक सुख्य असून तो क्रालमधील इतर 
लोकांच्या मदर्ताने मालमत्तेपेबंधीं त 
गुन्हेगारांची चवकशी करी. खंती. मनुष्या रूनोठार 
झारण्यांत येत अले. व्यमिचार सहसा होत नसे. परंतु कीने 
गुन्हा केल्याप्त तिला जाळण्य़ांत येत असे. चोरीबद्द शिक्षा 


कडक अते. परंतु एखाद्यांन कितीहि भर्येकर गुन्हा कॅडा 
लमत्ता यांनां कोण- 


तरी त्याच्य़ा घराण्याचें नांव, हक १ मा". ची 
त्याह्वि तऱ्हेने कमीपणा येत नसे. त्यांच्यामध्ये , द्रद्वड 
चाल प्रचारांत होतो. 
घार्धिकम ते.-डी 
रित इबिब' याला 


ला धोंडे मारून ठार 


देट्ाट लोकांचा धम बहूवंशा पूरवज- 
पूजा हा होता. 'हायत्ति ते दिवॉम्पड शता 
त्याच्यासबंधी कित्येक नोषटी प्रचलित आहेत. त्यांपेका एक 
अशी आहे की तो प्रख्यात योद्धा असून त्याच घरीरसामथ्थ 
दांडगे होते. एडा लढाईत त्याच्य़ा गुडध्य़ाला जखम झाली 
व ेव्हांपासन त्याला “जखमी गुडघा” अल नांव मिळाले. 
निवंतपर्ण; त्याचे हामर्थ्ये असामान्य होतं; व त्याच्या य्त्यूर 
नेतर लोक स्वरक्षगार्थ त्याची स्तुति करीत. 'हायत्ति इरधिब 
पूरैकडून भाला असा ससज असल्यासुळ पूव व (मॅ 
भ्रक|रे विशेष पज्य समजली जात अ. यांच्या घरांचा नोड 
पूवकडे भतत. व मरेतांची डोकी पूर्वेकडे करून ती पूशपश्चिम 
धुरात जसत, हॉर्टिटाट लोकांचा भुतांअतांवर विश्रास असून 
देन्निवारणा्थ भेत्रतत्रांचे उपयोग करण्यांत थेत. 
वाहूपयवईति ह्या त.र्‍ादर्टिडटॉट डाक 
आह्यायिका, देतकथा, कल्पित गोष्टी वगैरे प्रकारच वाडूमय 
बरंच लाहे; ब त्यांतोळ कांही कथांचे इंग्रजी ब इतर भाषांत 


यठ्याचा निकाल लावी व | 


मद्दाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (हृ ) ९२ 


पपपटटटटटटलललसटॉलसॉटिपॉलिलललॉसॉसॉरिररिारर्शफिक्फ्फ्फ्फ््स्-ःः-पमिम---ः-ः>>>->>>> 


| 


द्वाड 


भाषांतरहि झालेळें आहे. हॉटेंटाट लोकांसंबंधा सर्वात प्राची न 
हकोकत वास्डो-डी-गामाच्या हिंदुस्थानच्या पहिल्या 
(१४९७-९८) प्रवासवृत्तांत अहे. सतराव्या शतकापर्यंत, 
हे लोक मनुष्य़ाहारी आहेत असा समज होता; परंतु डच 
लोळ ळेपमर्थ्ये आल्यानंतर (१६५२) त्यांच्यासंबंधी ज्ञास्त 
माहिती मिळाली. डच ळोकांनी त्यांच्यावर एक शतकपर्थंत 
राज्य़ केल. त्या अवधीत त्यांची स्थिति गुलामांस!रखी झाली 
द्वोती, परतु नंतर ते ब्रिटिश अमलाखाळी गेळे; ब॑त्यांची 
स्थिति कांहींशी सुधारली 


हार्ड--शरीररचनेत हाडांचे काये व त्यांचे निरनिराळे 
प्रकार व बगे यांसंबेघी सविस्तर विवेवन “ श्यारोर व॒ इंद्रिय - 
विज्ञान शाद्ञ' (विभाग २०) या लेखांत केळेंच आहे. शिवत 
प्राण्याच्या शरीरावर जी नानाप्रकारची कार्ये घडत असतात 


| त्यांपासून इजा न पावता ता कार्ये सह्दत करण्याची आणि 
न वांकतां ध पोडतां आकुंचन, प्रसरण, व पीळ सहन कर 


। 


। 


ण्याची हाडांच्या अंग्री शक्ति असते. या कारणास्तच हाड 
मुख्यत्वे दोन द्रव्यांची बनली असतात. त्या द्रव्यांत एक 
ग्रृत्तिकाविशिष्ट पदार्थ असतो, तो चुन्याचा फास्फेट याचाच 
बनलेला असून त्यानेंच हार्ढे कटीण च भरीव झालेळां अस- 
तात. दुसरा सरस किंवा जिलेटिन यासारखा प्राणिज 
पदार्थ अत्ततो, व त्यानें हाडांत मिवटपणा भाळेला असतो. 
हाड लर थोडेत विस्तवांत जळले, तर त्यांतील थिलरिन 
अधेवट लळून हाड काळं होते. उघड्या हर्वेत दाडास पुष्कळ 
बेळ ञारक्त ष्णत] दिली, तर त्यांतील सवं प्राणिज द्रव्य बळन 
ज्ञाते, आणि पांढरा मू्तिकारविशिष्ट चुन्याचा फारफेर मात्र 
मार्गे राहतो. याचां आकार मूळ हाढातारखाच असतो, 
परंतु त्यांतील जिलेटिन नाश पावल्यामुळे तो अत्यंत 
ठिसूळ होतो. मनुष्याचे प्रेत ळळे म्हणजे अशा पांढरा 
हाड नेहमी दीस पडतात. हाढांची घटना साधारणपणे 
पुढ लिहिल्याप्रमाणे असतेः--सेंद्रिय द्रव्य, सुख्यत्वे जिले- 
टिन ३३ भाग, चुन्याचा फास्फेट ५१ भाग, चुन्याचा 
कार्बोनेट ( खडू ) ११ भाग, दुतरी खनिज द्रब्य ५ भाग, 


-औद्योगिकउपयोग.-7मुष्याच्या शोधक बुद्धो- 
मुळें प्राण्यांच्या हाडांची उपयुक्तता इतको वाढली आहे 
कॉ, त्याचा कोणताहि भाग बाजारांत आल्याशिवाय राहात 
नाह. हाढांत फाल्फेट( स्फुरितां)तारखी खानिज दरर्ब्य, चरबो 
वगैरे पदार्थ असतात. त्यांपैकी स्फुरितांचा खताकडे., वर. 
ब्रीचा साबण घ मेणबत्त्या यांच्याकरिता व सरसयुक्त द्रव्या जं 
सरस भाणि डिंक हे पदार्थ तयार करण्याकडे उपयोग होतो 
(अधवट) अंशतः सरत्त काहून घेतलेह्य़ा हाडांचा शुष्क आमि 
षव ( ऊध्वेपातन ) केला असतां प्राणिज कोळता व ज्याच्दा- 


शकांत सैतांच्या | पासून हाडांचे तेल व हाडांचे डांबर काढतात तें डांबर. 


सारखं द्र्न्य मिळते. या आड उत्पन्नाखरीज प्रत्यक्ष हाडा 
कूच्या पुठी बगैरे प ण 
पासून बटगें, चाकूच्या मुठी वगेरे किती तरी पदार्थ तबार 


द्वायांने नॅथेनील 


: महाराष्ट्रीय शानकोश. ( हद ) २२ 


- हापुर 


हकनाक कमक कक पकड माक कक कक ससजय: क सेर यळळळे अतयक- कळप... .क ७.०७ ७ नयाय कक... ळळटााळाभळळळळस्ळळळळवाकककचककजकक काक कनक य (1 क व ऱ्य पक क म का म कक क क्स पा 


केळे नांतात. पण जगांतील हाडांचा बहुतेक पुरवठा डिंक 
व सरस तयार करण्याकरितां उपयोगांत येत असतो. 

हाथाने नथेनीळ (१८०४-३८६४)--एक भरमेरिकन 
कांदेवरीकार व लेखक. त्यांच्या बालपणाची विशेषशी 
म्रोहिती उपलड्ध नाही. त्यार्ने प्रथम कांही नियतकालिकांत 
लेख लिहिण्यात सुरवात केली. पुर्ढाल आयुष्पांतहरि हार्थोने 
केवळ लेखनव्यवसाय पंत्छरून असे. त्याच्या लेखनरीलात 
कल्णनावेवित्र्य, पृथक्कंरणपद्धांत व॑ संनोहा रिता दिप्तन येते. 
याशिवाय त्याच्या लेखांतून स्वभावपरिपेष उत्तम प्रकार 
झाला असून गूढ मनोदिकारांची मांडणी करण्याचा त्याला 
नाद द्वोता.त्याने गे ष्टी पुष्कळ लिडिहय़ा.त्याच्या लेखांत सोष्टव 
मोहळ्ता ब भाषाप्रभुत्व हा. दिपून येतात. तो.सद्साद्विवेक 
बुद्धीचा वोडरिक व नातक बाबतीत एकनिष्ठ भक्त.होता. “दि 
स्तो इपेञ” (१८५१), “दि स्कालर लेटर” (१८५०), “दे 
हाउस्त आफ ते5दून गेबल्त”, 'दि टेंगलघुड टेल्त,“दि टून्स्फा- 
रमेशन” , वगेरे त्याच्य़ा कादंबऱ्या बाहेत. आजतागाईत 
होऊन. गेलेल्य़ा . अमेरिकेंतांल अत्यंत श्रेष्ठ अज्ञा कल्पक 
लेखकांत हृःथॉनेची गणला करतात. 

हाश्र्, त ह शी ल.-ासंयुक्त प्रांतांत अलोगड 
जिल्ह्यांत क्षत्रफळ,. २९० 'चोरस मेल; डोकस्ख्य़ा 
२२५५७४. या तहृशिळीचा पूवकडील भाग खोल गेला 
आहे त्यामुळ येथीळ पाणी बरोबर बाहून आत नाहा. पण 
हृत्रिस. सार्गीनीं पाणी. काढून नेल्यामुळें हौ अडचण दूर 
झाळी आहे. येथ पाटबंधारे किंवा विहरी फार नाहांत. 
द्व र.--तैहडिातलाच झुख्य ठकाण, लाखत्पा १९०१ ) 
४२५७८. हृ व्यापाराचे सुढप्र ठिकाण आहे यंथम्युनिशेपा- 
लिटी आहे.या शहूराच्‌ महत्त्व व्यापाराच्य! दर्टान कानपूरच्या 
खालोखाल आहे. येथून बाहुर जाणारा माल म्हणजे गूळ, 
साखर, घन्य, तीळ, कापूस ब. तूप होय व आयात 
माळ लोखंड, तांब्या पितळेची भांडी, दशी व विलायती 
कापड, रास्तायनिक द्रव्ये. या श्रांत उद्योगधंदे. बरेच आहेत. 
 हानोइ-टांकन व फ्रेंच इंडो-चीनची राजधानी; सोंग- 
कोडे ( अथवा तांबढी नदो ) हिच्या उजढ्य़ा तौरावर, 
टांकिनच्या आखातांनील तिच्या सुखापासून खुमार ८० 
थेलांवर हे शहर आहें. लोकतंषट्य़ा १९०५ साला सुमारे 
११०,००० होती, यांमर्ष्ये १०३,००० असात्ती लोक, 
२2८९ चिनी, ब २६६५ फ्रेच लोक. होते. या शाहरांत 
रुंद फरसबेंदीचे रस्ते, विजेचे दिवे, डूनज व चांगला पाणी 
पुरवठा' असून हे शेहर यूरोपियन शहरासारखं दितते. 
सावजानिके इमोरंतांमध्ये, गव्हनेर-जनरळ्या राजवाडा, 
मोठ लष्करी हृस्पितळ, सट जोलेॅफचे केथेडूल, पॉल बडे 
कॉलेज व॑नाटड्गरह हॉ आहेत. बुद्धांचे देऊळ हो एत- 
हृशॉय मुख्य इम!रत झाहे. धक्क असन पॉट हूमर नांबाचा 
एक भेलाहूंने ' लाब अस. छानदार रेल्वेचा पूल आहे 


आढ-नळ 'फूठ'रहोले पाण्यांत जणार्दा बहुर्जे गाहराजवळ ' 


येतात. हे इंडो-चीनच्या राज्यकारभाराचे ठिकाण अधून, 
येथ टांकनचा वराष्री रालडट व बिशप असता यंथाल 
ळार-पार मेयर ब लोकनियुक्त म्युनितिपलकेशिलर पाडतात. 
शिवाय येथ इंडो-र्चानाच्या मपोळ कोटांच ठाण असू्त 
अव्तरक दर्जा दिवाणी कोटे, व टांकेनच्या कु बेमेडळार्थ 
ठाणे आहे. कापलावें सत काढगे, दारू गाळणे, दार 
शुद्ध करण, व तवाख, मातीची भांडी, व आः पेटया 
तयार करणें वंगेर धदे येथ चाळतात; एतद्देशीय ढा 
खोदीध णढावाचें काम, ब्रॉझ व नकशोकाम, घातूर्स दाम, 
रेशमांच. नकशी कात, इत्यादि धद करतात 

भोव्हूर --प्रशियाच्या हानोव्हर प्रांताची र अंघानी 
ह शहर लीने नदोच्या कांठी वसलेळे आहि. लोकलंड्यो 
(१९१५) ३९२८८५; बेठिनहून कोलोनकड ल. 
हुम्वगहन फ्रेकूफोट-भनि--मेनकडे जाणारा अश दोन्ह 
शागगाडाचे रस्ते या शहरावरून जातात. यो शहराच्या 
उत्तरेस व पूर्वेस अरण्य आहे. यां भरण्याच|[ सावज 
उद्यानासःरखा उपदोग केला जातो. शहराच्या दक्षि0९ 
१५४ कूट उंचीचा एक वाटलळंचा जयस्शभ आहे याव 
त्या लढाईत पढलेल्या, हुंनेव्हरिअन शिषार्याच 
नांवे खोदलेली आहेत. येथें शाळा व कॉलेज पुरँकळ आहेत" 
शिक्षंणाच्या सोयी येथें बऱ्याच असल्यासु, १ येथी 
लोकांची ओोलण्याची जमन भाषा राद्ध अपल्यामुळ, य 
देशांतून, आणि विशेषतः इंग्ठेडहून, येथें पु*च्ळ विद्याथ 
यतात, राथाल लष्हरां शिक्षगाचा शाळा नांवाजलली अह 
व्यापार व उद्योगधंदे यांमठे ऊर्मितावस्थेस आलेले द 
प्रमुख शह आहे. येथे बहतेक सरञ्र प्रकारचे उद्याग 
आहेत. कापड, लोखंडी सामान, रासायनिक न 
येत्रे तंत्राहू, पिआनो करणें. तयार हे पद 
आहेत. झेथील व्यापाराच्या मुष्ट्य़ जिनसा ७. 
म्हणजे घोडे, कोळसा, धान्य, लांकडं, दारू व कातडी व 
होत प्रसिद्ध ज्योतिविद विल्यम ददशेळ यांचा जन्म क.) 
झाला. या शहरावा उल्लेख प्रथम १२ व्या शतकांत चक 
आढळतो. ''इलेक्टर ऑफ हंनोव्हर” म्हृणून जो ढीग 
घराण्याची शाखा आहे तिचें पढ हु. राहण्या ठि 
झाळे. या डयूकांपैकी पहिला जज हा इंग्लंडच्या 
वर बसला १८१० ते १८१३ पयत ई वेस्टफालिया पण्ा 
होते, पण पुळू॑ १८६६ त प्रशियाळा जाढले गेल. त ह 

दापुर, त दृ शी ल.--संयुक्त प्रांत, मीरत निह्प् 

एक तहशोल. क्षेत्रफळ ४११ चौ(स मेळ व ठी 


(१९०१) २९४४४६८, य! तहृरिलॉंत दोन शहर कजत. 


८०० 


खडा होता. कांही जमीन कालव्याच्या पाण्याच ह्या 
लोकर्स€ 
श हृ २.--हापुर तहशिलाचे मुख्य ठिकाण. “), रण 


1७७९६ ( १००१ ). या शहरास हृ नांव ल ्न्नाबि 
दहाव्या शतवंत हरदत्त नांवाच्या माणत्ताने दा० श्र 
देऊन ह शहरे वलांबेळे: हु शहर शिंदेखरकारच्या 0 


क्र्सर्ख या ; 


र्‌ 


: इ(फोजावांद ग 
'झसलूड्या पेरॉन नांवाच्या क्रंच झरदाराच्या बहुगि- 
राचा भाग होते. य़ा. शहराभोबती पुष्कळ बत्नराभी 
आहेत. शहराच्या मध्यभागी, औरंगजेब भादराहा राज्य 
करात . असतांना जुम्मा मशीद नांबाची मशिद बांघळेडी 
आहे. येथें ५८७२ सालीं म्युनिसिपाळट/ 
ठिकाणीं साखर, धान्य, कापूस, बांबू ते 
यांचा व्यापार चालतो. येथें कापताच्या गिरण्य़ाहि आहेत 
हाफीजञाबांद,त ह शी ल." जाब, गुजराणवाला । जला, 
क्षेत्रकळ ९०८ चौरत मैल, लो. ६पंड्या (१1% ३) ३९४९८ 
ह्या ताळुळ्यांत हाफीजाबाद & ताळुक्यांचें सुख्य ठिकाण 
असुन इतर ४०० खेडी आदत शा ह र. नोधं वेस्टनं 
रेलेच्या वासिराबाद लायलपूर शाखेवर आहे. या शहरर्चे 
त्मकवर बादशहाच्या वेळी कांदी महत होते व या शहरावा 
सेस्थापक हफिज्ल हा अकबरचा क्लोठा आवडता सरदार 
होता. या शहरच्या पूत चिनाब कालव्याचा मुख्य पोट 
जातो. सरकी काढण्याच्या व देळण्याच्या गिरण्या भाहत 
हॉफ्मान (१८१८त १८९२ )४-णएक ज्लन रसायव- 
शाक्षक्ष.गॉटिंजत येथ याने प्रथभ कायदे व भापाशाद्य ।शकून 
लायाविगजवळ रसायनशाद्य शिकण्यात राहिळा. १४४५ त 
तो. लंडन येथील रसायनप्रथ्रगशाळचा डायरेक्टर झाडा, 
याच वेळेत तो जर्मनींत बान येथ नादा प्राफेतर म्हणून 
नेमळेला होता. पुटे परदेशात राहुर्गे त्यास पसंत ने पडून 
ती १८६४त स्वदेशी परत गेला, व बॉन विद्यापि/ठांत 
अध्यापक व बे.ळिंध विद्यापीठांत प्रयोगशाळेचा व्यवस्थापक 
झाला.राषट्राची जिक उन्नात होण्यास झ्ञास्लीय ज्ञात फार 3.९ 
राचे आहे ह तत्व त्याच्या.मनावर चांगरळे बिंशले होते. त्याने 
जातीस देशाची घोयोिक उन्नति करण्याकरता फार ध्र्म 
केणे, त्याने राहिळेंळ आयुष्य बर्मित येथच' घ लविर्फ> बांऊन 
शहरांत त्य़ाने जी जतित रात्तायानिक शात्रततस््था स्थःपन 
केलो त्याच सेस्येच्य़ा इमारतीत त्याचा पुतळा आहेव 
त्याच्या खालीं वृत्रिम नीळ तयार करण्याच्या कृतींचा उद्रछ 
आहे. याचा सद्रियरसायनशासत्रावर फार भर अस. प 
राच. निरीक्षण प्रथन यात पळ व आनिलीनचा शोध याचत्च 
झछाबळा. भआनिळीतन व अमोलिया याच्या युणसाहइृश्य़ामुळ 
अमाईगे ब प्रांगिज स्फुरसंयुक्तदरर्ये याचा त्यार्ने शोवर 
झावला.रोझगभिळीातचा शोब १८५८त त्यांत लावला व त्यापा? 
सून निरनिराळे र्‌ंभ करण्याचे प्रयाग १८८५ पर्थेत चाल€ 
होते. याशिवाय त्याने अनक उपयष्त शोध लावल, 
ह'फ्यान उत्तम वक्ता दह्वोता. व ता स्वभाषेत पारंगत हाती 
इतकच नव्हे तर त्याला लश, क्रव व इटालियन या 
भ.षाचोद चांगळें ज्ञान दो. यांव लख १८८४ स्त्लीं 
तान भागांत प्रसिद्द झाले. 
होंडञजञ --(१५८८-१६७९)हा 
ज्ञातावर लेखक म्हणन प्रतिद्ध आहे. इंग्लड 
यातनशाज्लीय लेखकांपेही पहिला हाच. नोतिशाज, 


पितळेची भांडीं 


एकं शांसनशाक्लांय तत्त्व 
प्रधील प्रड्य़ात 
राज 


महाराष्ट्रीय शञानकोश. (६) २२ 


0 स्स्स 


: -नीतिशास्र व मानसशाख॑ यांमध्यें 


याची मर्ते.पुढील तत्त्ब- 
ज्ञान्यांत उत्तम मामेदीक क्षाली. लंब्हिएथन हा य्याचा 


ग्रंथ प्रसिद्ध आढ 
हार्बगे, जञमे नी.-र्‍हाम्वगे संस्थानाची राजधानी, हु 


घुरू झाळो. या , एल्ब नदोवर वसलेले आहे. लोकसल्या (१९१९)९८५७०५०९. 


“-खगांतांल सवात पाद्या बदतात यांची गणना हात असून 


चालतात व त्यांमुळे 


त्याचा नबर लंडन व न्यूय्राकेच्या खालांखाल येतो 
शहरामथून बरेच लहान लहान कालवे काढले आहेत व 
त्यांच्या किनाऱ्यावर वखारी, तळ्घर व इळक्या दजाच्या 
लोकांची घरे आहेत. या कालब्यांतून लहान लहान नावा 
कालवे कसब्याच्या एका भागातून 
दुतऱ्या भागांत मालाची ने आण करण्यास उपयोग! पढतात 
हाहरांतील उंच भागावर बांधलेंल एक. देऊळ आहे, त्याचे 
शिखर ४२८ फूट उंच आहे. सारिवाय ६ लाख पुसूनक 
घ ५००० हस्तलिखिते असलेल एक जगा अथत्महालय, 
परातनवस्तुथम्रहालय, बिस्माकचा भव्य पृतळा, कलाकार 
शाल्य़ाचा च. उद्योगधंद्यांचा अजबखाना, प्राणिसंग्रहालय, 
वनस्पतिशाक्ञाचा अजबखांना व प्रयोबशाळा, सेगीतला 
नोकायनशास्र, व्यापारी शिक्षण इत्या!देकांच्या शाळा, जहाज 
बांधण्याचे शिक्षण देण्याकरितां एक वरिष्ठ दजाची शाळा, 
आणि दक्षव्या शास्रीय -कलाक%ाशल्याच्या सस्था येथ-पुष्कळ 
आहेत इतर बँद्रांशी जलमार्गाने फार दांडगा ब्य़ापार चालतों 
कारण बाहेरील साल .मध्परयेरोपांत या मागान येतो, इतकचं 
नव्हे, तर अमेनी, -आश्ट्रय़ा व कांहाअंशीं रशियाचा माळ 
परदेश्लांत या बैद्रांतूनच जातो. थील मुख्य उद्योगधंदा 
म्हटला म्हणजे खःद्यपेयाच्या दत्तू तयार करण हाः हय» 
याशिवाय इतर महत्त्वाच्या कारखान्यांत,इृस्तिदंत,कात्रमखत, 
तेळ, साब, इंडियारबर, चामड्याचे सामान इत्यादिकांचे कार- 
खाने मोडतात. येथें जहाजे बांधण्याचे बरच कारखाने 
आहेत. १७८३ मध्ये पारिसच्य़ा तहाने अमेरिका स्वतंत्र 
झाली तेव्हांपासून हे. शहर न्यापारांत . पुढ. यंऊ लागले. 
नेपोळियनशी झालेल्या - युद्धांत ह्या शहरावर जवर खंडणी 
बततविली गेल्यामुळे हे पुन्हां खालावू. लागल होतं. परंतु 
१८१६ पासन वाफेने चालणाऱ्या बोटी उपयागांत भाणून 
ह्या शहराने इंग्लंड ष अमेरिकेशी आपला ब्यापार बाढ« 
विळा. हे १८५६त उत्तरजमेनसैघाह् मिळाले व १८७१त 
हृ जभैनसास्र ज्यांतील एक स्वरंत्र शहर बनळ 

हाळ, ता लु का.-ामुषई, सिंध हृद्राबाद; क्षेत्रफळ 
५०३ चौरस मै ब लोकपेंहर्‍्य़ा ( १९०१ ) ९९२३०; याः 
लालकर्य़ांत हाल व मत्यारी हां दोन शाहर; व १०३ खडी 
झाहेत. येथील मुख्य पक बाजरी, तंबख्‌ च कपाशी हॉ' 
१त. शह र.-जिल्ह्याच हें तालुक्याचे युख्य़ ठिकाण आहे 
लोक€्छय़ा सुमार ५०००, या राहराचा ख्यात शिंधु नदीच्या 
प्तातीने तयार केलल्या कोलांब्हळ . आहे. या कालां- ' 
बरे नकशीकाम सुरेख भसते. या ठिकाणी गजर्नाचे कापड 


हॉळंड 


मिळतें. येथून होन मैलांवर असलेळें खुदाबाद शहर पडी 
रालपुर राजांचे रहाण्याचे ठिकाण होतं 
होळंड-ऱयूरोपखंडाच्या वायव्य भागांतील एका 


तीरच्य़ा देशार्चे हालंड हें नांव आहे. या देझञालाच नेद 


छंडर्चे राज्य (नेदलंड पहा) म्हणतात. याची तवीत नास्त 
दुक्षिणेत्तर छांवी १६४ मैक असन सर्वात भाह्त रंदो १४४ 


भैल आहे. दरवर्षी समृद्रडांठची कांहीं बमीन समुद्रांत गडप 
होते ब नवीन अमीन उघडी पडते त्यामुळें या देशाचे ्षत्र- 


फळ बदलत असते. इ. स. 1१९२० त उपसागरें वगैरे धरून 
ए*दर क्षेत्रफळ १५७३० चोरत मैल होतें. देद्यांतील जमी- 
नीची आमस्टरडॅम जलपातळी घरली असतां ठंबी १०५० फू. 
ब १६ फूट याच्या दरम्यान असून लिंबीचा अधी दक्षिग 
भाग हाच कायतो डोगर[ळ मुलख आहे.हालंडमधील सर्व नद्या 
उत्तरतघुद्र'छा मिळत[त. ऱ्हाईन, म्यूज व शेल्ट या नद्या मुख्य 
आहेत.हळडमधील सव सरोवर दलदलीची असल्यामुळें विशेष 
महत्त्वाचा नाहांत. जेल्डरळेंडमधीळ उडेळेमार नांदारचे तरोवर 
सुंदर आहे. हे'ळंडचा बराचता भाग समुद्रपृष्ठाच्या खाळी 
आहे या गोष्टींचा हॉलडच्या हवामान वगेरेदर बराच परि- 
णाम होतो. समुद्रापासून खोळ असलेल्या प्रदेशाचें संरक्षण 
करण्यास १२ व १३ व्या शतकांत सुरवात झाली. नद्यांच्या 
झखाजवळ बंधारे बांघून अगर पाट काढून पुसपासून या 
प्रदेशाचे संरक्षण करतात. या बघाऱ्यावरून हॉलडमधाील 
भग्रावाच्या नावाच्या शेवटी “ढंम?”” हावत!त. उदा. अमेष्ट- 
रढम, राटरढेंम इत्यादि. हवामा न.-वारे बदलणारे आहेत. 
सवेताधारण वार्षिक उष्णमान ४९ ८” अंश्न आहे. पावसार्ये 
सवसाधारण मान २९.९३ इंच आहे. क्षेत्रफळ व लोक 
खंड्या.-हळिडच जमीनीवरील क्षेत्रकळ १२५८७ चोरस मेल 
असुन १९२३ मध्ये तर्थाल लोकसंळ्या ७२१ २७२३९ होती 
म्हणजे ती द्र चोरस भेळास ५७३ या प्रमाणांत होती. 
दळण वळ णाची त्ता घ न.-ऱ्हॉलडांताल सढ- 
दांचे (१) राष्ट्रीय, (२) प्रांतिक, (३) कम्युनळ व (४) 
खानगी असे चार वग आहेत. येथाल कालवेपद्धति पूरणी- 
बल्थेस पोहोचली असून प्रत्येक भागांत कालवे आहेत. ए$- 
इर काल्यांची लांबी दोन हनार मेलांपेक्षां जास्त आहे. 
इ. ल. १८९२ पर्यंत हॉलड देशांत सरकारच्या मालकीच्या 
आगगाड्यांचे रस्ते बांधण्यांत आले, नतर रस्ते बांधणारांत 
सरकार मदत देऊं लागले. १९२२ साली २३९२ भेल लांब 
रेश्वेसडक होती. इ. स. १९०४ मध्ये हॉलंडमध्ये विजेच्या 
ट्राम्वे सुरू झाल्या. सवे रेल्वे कंपन्या खासगी आहेत. अम- 
स्टरढम़पासून लंडन, पंरिंत, बुसेल्स येथे जाणारा सरकारी 
विमान आहेत. शे तो, धे देवे रे -हॉलडमध्य ओट, जव, 
गहूं, राय, बकढ्हीट, बटाटे व बीटरूट हे पदाथे पिकतात. 
आओटखेरीज इतर घार्म्ये होऊडला पुरण्य़ातारखी पिकत 
नाहीत. कोबी, कांदे, काकडी, बाटाणे वगैरे बागाईताचे 
पदाथ अलून लवे ठिका्यी फळे होतात व दक्षिण हुंढंडात 


मद्दाराष्ट्रीय ज्ञानझोरा. ( हृ ) २४ 


"> _्->>>>>>->व्त्त् क्व च 


हॉटड 


द्र'क्ष॑ व अंजिई यांचो स्वतंत्र लागवड होते. शेतोप्रमार्ण 
गुरांच्या वाढोसाह लरकार उत्तेभन देत. हाळेडसर्ष्ये १३ ठ्य 
शतक्तापासुन माते वरण्याचा धेदा चाळू असून मासे 
पुष्कळ द्वित राखण्याच्या उपायाच्या शोधापासून हा धंदा 
वाढला आहे. इःलडमधून बराचला माल परदेशां राहि रवाना! 
होतो. खनिज द्रव्यांचा पुरेसा पुरवठा नसल्यामुळे हालडमर्ध्ये 
उद्योगधंद्यात मिळाव त्से उत्तेजन मिळत नाही. तथापि 
बेळूजमपासून विभक्त क्ाल्य़ापासून या देशचे उद्योगधंई 
बरेच वाढले आहेत. कांह थोड्या कोळज्ञाच्या खाणी क्षि 
प्रांतात असून यापैक काही सरकारी आहेत. १९२३ सार्छी 
३३१ अल्कोहलसारख्या दारूचे, ३१ सावर शुद्ध कर 
ण्याचे, १९ मिठाचे व २२९ बांभरचे कारखाने होते. काप” 
साच्या कापडाच्या कारखांन्याची वाढ होत आहे. त्याच” 
प्रमाणे ळाकराच्या कापडाचे कारखाने, गालिचे, जोडे ११२" 
चाहि कारखाने येर्थे आहेत. 

हालेंड हा खुल्या व्यापराचा प्रदेश आहे. हालंडच्या 
वताहृतातून हालंडमध्ये झोंकी, साखर, तंबाखू, नीळ 
दालचिनी येत; इंग्लड व बेट्नम मधुन त्यार मालव 
कोळसा येतो; बाल्टिक प्रांतांतून धान्य; इंग्लडून सूत, फार्न्त 
मधृन दारू ६ स्पेनमधून खनिज लोखंड येते. इलंडमरन 
शेतीचा माळ ळंडनळा जञातो व मासे भेलजम व १. 
ब्ातात. हॉळिडचा बराचला] व्यापार इंग्लड व जहेन र 
देशांशी चालतो. या देशांच्या खालोखाल लावा, वेल 
रशिया च सेयुक्क संस्थाने यांचा नवर लागतो. १५ >, 
शतकाच्या दुत्तऱ्या.अर्धात हालंडचा,पर देशी असलेला भ्या 
तिप्पटांपेक्षां जास्त झाला. १९२४ त मायात २३६१५२ 
सहद गिल्डरची व नियात १६०६५६ ; गिल्डरची होती. 

राज्य व्य व स्थाः:--राजा हा भनतिक्रमणाय अह 
प्रधानमंडळ त्याला जबाबदार असतें. गार्दाला पुरुष क 
नसल्यास ग्रादी स्रीधारताकडे जाते. हल्ला खरीच शा | 
( विळहेलमिना हेळना पालींन मारिआ; जन्म १८८ व 
आहे. वढील मुलाला गादी मिळण्याचा कायदा १० र 
गादीच्या वारलाला प्रिन्स ऑफ आओरेंज झ्र्हृृणतात. री 
ढय़वस्था प्रजेस जबावदार मैत्रिवडळ अतलेल्या देश्याप 
फारशी निराळी नाही. हॉळडमध्ये दोन प्रतिनिर्षित 
आहेत. पहिल्या (अप्पर चंबर) सर्भेत ५० सभासद की 
ते प्रांतिक संस्थानांकडून निवडले जातात. सभेची का 
वषाची असून दर तीन वषीनी निम्या सभासदांना राजी र 
द्यावा लागतो. दुसऱ्या ( सेकड चेंबर ) सभेत १०० सभ तः 
असतात. यांत लोकांनी प्रत्यक्ष निवडलेले प्रतिनिधी ली 
१९१७ च्या कायद्यार्न सावेत्रिक मतदार व लोकर , 
मानाने प्रतिनिधी पाठावणे हे अधिकार मिळाले. 


७. (> क्षाती प 
दुसऱ्या सभेचे प्रतिनिधी चार चार बर्षार्नी निवडले ल. ८, 


1 9 ष्ड डि । 
हाळेडचे ११ प्रांत व १०८२ कॉम्यून (जिल्हे) ड्यू 
प्रत्येक प्रांताची एक प्रातिनिधिक तभा असते. प्रत्येक $ 


> 


हॉलंड 


हहूणओे एक फॉर्पोरेशन असन त्यांत एक कान्सिल असतं 


मद्दाराष्ट्रीयं हानकौश. (ह) २५ 


' बेट, रिआउ लिंगा द्वोपत्तमृह, बघा, बेलिटोएऐंग, बोर्निभोः 


या को*ततलला कायदे. कर्णे, कर बसविर्ण वगेरे अधिकार | 


असतात. 
करून राखलेले लोक आहेत. त्यांनां वेळ पडेल तेव्हां बोला” 
बतात. हे ल्कश शिक्षण सावेत्रिक असून पाहिल्या रांगेच्या 
सैन्यांत व दुसऱ्या रांगेच्या सैन्यांत ७ वर्षे नोकरी करावी 
लागते, १९२४ साली ७५५१ अधिकारी व २९०४२२ 
शिपाई इटकं हालंडचे लष्करा वल होत. हालंडच आरमार 
हन कारणांकरित्तां आहे. हाळंडचे सैरक्षण व इस्ट इंडियन 
वसाहतांचे संरक्षण, न्या य-हेंग येथील हाय कान्तल ह 
हा&डांतील वरिष्ठ न्यायमंदिर असून याशिवाय पांच मुझ्य 
न्यायमीदर्र॑ आहेत. ज्युरी नेमून निकाळ दृण्याचा पद्धत 
या देशांत नाही. मुलांचे खटले चालविण्याकरिता वेगळी 
कोरे आहेत, भिक्षेट्या ब भटकेपणाच्या वृत्तीला युन्हगारा 
समजण्यांत येते. गरोबांकरतां निरनिराळ्या संतत्थांमाफत 
मदतीची सोय करण्यांत येत असते. १५१६ सालापासून 
बेकार लोळांच्या विम्याची सरकारी योजना खमलांत आह 
घ भे--सर्वांनां धर्मत्वातञ्य आहे. तथापि राभघराणं ष 
बहुजनसमाज हे.“ रिफाम्ड चचे चे अनुयायी आहेत 
शि क्ष ण--१९०० सालीं ७ ते १३ षयापर्यंत सत्ताच 
शिक्षण सुरूं झाळं दुख्य़म प्रतीच्या शाळातून इप्रजी, फ्रच व 
जमेन या भाषा ऐच्छिक विषय म्हणून शिकविल्या जातात 
विशेष प्रकारचें शिक्षण देणाऱ्या विद्याल्यांत व्यापारी 
शाळा, गदुशिक्षणाच्या शाळा वगेरे मुख्य आहेत. नोका- 
नयनार्ये शिक्षण देणाऱ्या छयाळा १२ असून कामकऱ्यां 
करतां ५८३ शाळा आहेत. सरकारतर्फे मिळणाऱ्या शेत- 
कीच्या शिक्षणाची ब्यवच्था उत्तम भसते. हालडमप्य ४ तर- 
कारी विद्यापीठे आहेत. एक पदीशक्षणाच बिद्यःपीठ आहे. व 
प्रत्येक विश्वऱद्यालयांत, कायदा, इश्वरशाल्र, १द्यक, सायन्स 
क्ष गणित, वाडूमंय व तत्त्वज्ञान हृ विषय शिकावळे जातात 
बताहतातीळ वरिष्ठ अधिकारी तयार करण्यासाठी एक 
सरकारी शाळा १९०८ सालापासुन आह 
राषटराः्यानमाल वे. देणारचे १९९५ सालचे उत्पन्न 
७०८९३९ सहद गिल्डर [ १२ गिल्ढर > ) पाड ] अमून 
खर्चे ७७६२११ सहक्ल गिल्डर हाता अवळारी उत्पन्न सवात 
जास्त असन खर्चाची मोठी रक्कम कज केडण्यांत जाते. दर 
माणली छराचं प्रमाण १९२३. साली ७४.०२ गिल्डर हात, 
नेदलेड बॅक हौ खासगी सस्था अपली तरी तिला नाटा 
काढण्पाचा अधिकार आहें. हो हिंदुस्पांनांतील ६प!रयक 
बेकेप्रमाणे निमसरकाशे ब विश्वांछ म्हणून समजण्यांत येते. 
शाक्त वत बिकवा य इंडीज यांप्रध्ये 
हॉळेडच्या मालकीचे मठख भाहत ह्यांचं एकंदर क्षेत्रफळ 
०८८००८ (इंगिळश)ची. मै. असून छोकपेह्या४५५२३४६१८ 
किं हॉलडच्या लोकसंख्येच्या सुमारे तांतपट. आहे 
हडशीश या यांपाळाही जावा आथि मदुरा, हपाना 
«हिट 


न्य. देशाच्या सरक्षणाकारेतां शिक्षण देऊन करा । 
| ब हि. >. अ >. 4 भे 
। ७३१३६४२ चौ. मेल असन लो. स. (१९२०) ४९२५०८रेड 


। सेलेबस बेट, मोलुका बेटे, 


टिरमोर द्वोपसमृह, व बालि आणि 
लौबोक हे . प्रदेश येतात या सर्वोच क्षेत्रफळ सुमार 


आहे. या सर्वावर एक गव्हनेर जनरल असते[ [. जावा, 
सुमात्रा, बलि हे लेख, व विभाग १ प्र. ६. पदा ]. डच वत्ट 
इंडीजखाली सुरिनास किञा_ डच खायाना. च कुराचावा 
बसाहत ही येतात. डच ग्वायानासैवधा माहिती ग्वायांना 
(वि. १२) या लेखांत सांपडेल. कुराचावो वताहतीत तहा 
बेटें असन त्याचे ए$दर क्षे. फ. ४०३ चौ. मै. असून लो. 
(१९२१ ) ५६३७) आहे. यावर एक गव्हनर असता. 
इ ति हा स.-- हॉलंड भाणि बेल्जम हां दोन राष्ट्र नेदलंढ 
या नांवाखाली जेव्हां एकत्र होती तेव्हांचा इविह्यात'नंदर्टडं 
या लंखांत, दिळेला आहे. आतां इतिहासं: द्यावयाचा तो 
१५७९ पासूनचा. होय. यावेळेत बेल्ञजम़ हालंडप!सून व्यिुक्त 
झाळ. पग त्याशी उत्तरेकर्डाल अनेक प्रदेश्न संयुक्त झाळ, 
तेव्हांपातन. हाळेंड ६ एक तऱ्हेचे संयुक्त राष्ट्र बनूं लागल 
या लयुक्त राष्ट्रात दढ तघटना थांड!च दांता. वालन भाष्चा 
प्रदेश आणि क्‍्य़ाथलिक सरदारांचा प्रदेश हातचे गेल्यावुळ 
सवे राष्ट्र डबघाईंतत येण्याचा -संभव होता, तथापि संपूण 
वाताद्दत्त आरजच्या राजाच्या परिश्रमांत बचावली, त्याला 
हाळंड आ्याणि झीलड यांचे अनुयायित्व हो्त, पणू इतरत्र 
त्याच्याविपर्यी अविश्वात होता. त्याला ह दितून आले छा; 
रापट्रास:जर परकीय राषट्राकडून मदत घिळणार .नाही. तर्‌ 
स्पेनचा फिलिप (दतर!) त्याचा धुव्वा उडवू शकेल आणि. 
य'मळ फ्रःन्सची मदत घेण्याचा [निश्चय करून आज्यूच्या 
ढयूकला राज्यपद देण्पाचे त्यान ठरविले, आणे १७८१. च्या 
जानेवारीत (२३ तारीख ) त्यान डय॒कूशगं तद्द कला. त्य 
तहांत डयू कने. हाळंड व झोलडखेराज इतर प्रांतांचे आिर 
पत्य स्वीकारावयार्ये ठरविले; कॅथलिक राजाचा. लोकास 
अविश्वास वाटत होता 'तरी देखील व्यावहारिक आव्यकता. 
झ्हुणन आरेंजच्या विल्यमने हो योजना कळो. आंज्यचा, 
डयूरु आला भ्र'णि स्थानिक प्रजेन स्पेनचे आध्रिराज्य झुयारून; 
दिल्याचे जाहीर केल; पण पुढ आंज्यूच्या डयूकला*भापली: 
सत्ता ह्थानिक सरदारांच्या व आरेजच्या , राजाच्या :कृपेवर, 
आहे हें न आवडून त्यानं झारजच्या मिल्य़मवेर, व दुसऱ्या 
एका सरदारावर घाला घालण्याचे ठरावल, हल्ला केला.पण 
तो फु७ट गे. परिणाम झाला का आंज्यूची स्थिति, बिकळ' 
झालीच; पण. विल्यम देखोळ आप्रि. झाला, भागि 'पुढ 
एकदां तो कॅथलिक पक्षाच्या लोकांकडून मारळा. गेला 
(१० जुंठ १५८४ ). इकडे. स्पेनच्या राजाने हालंडदर 
पार्माच्या डयूकच्य़ा हताखाला लष्कर पाठावेलच होते : 
विह्य्रम दि सायलेंटच्या खुनानेतर त्याचा " दुत्तरा मुलगा: 
नेस्तावचा मारस याला कार्सल .भाफ स्टेरचा अध्यक्ष; 
युनियनचा अंडमिरळ  नंनरळे, कॅप्टन व होलिड झोडंड्या: 


स्ढढहोर्डर करण्यांत आले. पण द्वा फार अल्पवयी म्हणजे 
केत्रळ १७ वर्षांचा होता. तेव्हा. ओरेंबच्या विश्‍्यमच्या 
दोघा विश्वासू अनुयायांनी राज्यसूत्रें हाती घेछन ते राक्षा 
पहाण्याच्या खटपटांस लागले. फ़ान्सच्या २ र्‍या हेनररीरने 
ही राजलक्ष्मी नाकारळी, तेव्हां इंग्लंडच्या एलिक्वाबेथकडे 
स्टेटसत-ञनरलर्ने याचना केली. पण तिनेंहि स्पेनच्या भीती. 
मुळ हा राज्याची माळ न स्वोकारतां, अलं आफ लीस्टर'च्या 
हाताखाली डच भरांतांच्या रक्षणासाठी सेन्य पाठविण्याचे कबूल 
केळे त्याप्रमाणें लॉप्टर हालंडमर्ध्ये येऊन गव्हनेर जनरल 
बनला २१५८६ ), 

पण अनेक छारणांमुळें लीस्टरचा कारभार सुरळीत चाल- 
ला नाहीं. स्टेट्स-जनरल मर्ध्ये मोठे वजन असलेले हालंड 1 
पोट संस्थान त्याच्या विरुद्ध होतें;तेन्हां लास्टर इंग्कंडता परत 
गेला. इकडे इंग्ळंडवर स्वार! करण्याच्या तयारीत स्पेन अत- 
ल्याने नेदळेंडवरील त्याचा ताबा ढिला पडून योहून व्हान 
ओल्डन बार्नेनेश्ट हा या रिपब्लिकचा नेता बनला. मारिसाहि 
मोठा &ऊन युद्धकोशल्य दाखवू लागला, त्याचा ओह्डन 
बानैवेश्टच्या ठिकाणी मोठा विश्वास असल्यानें दोघांत फूट 
पडण्याचे कारण नव्ह्ते. १५९१ पर्यंत सरकारनें स्वीकारलेले 
ळेवळ संरक्षणाचे धोरण सांडून त्या सालीं शत्रूंवर वढ ई करून 
ल्षाण्याच्या मोहिमा काढल्या, व त्यांत चांगल यशहि लाभलं 
या मोहिमांत मॉरिसची योद्धा म्हणून सर्वत्र कोत पसरली. 
उत्तर नेदळेड स्पॉनेश सेन्याच्या तडाकयांतून मोकळें झाले. 

१५९६ भर्ध्ये फ्रान्त आणि इंग्लंड यांनीं या संयुक्त- 
प्रांतांशी दोस्तीचा तह करून स्टेटूच जनरलची राजतत्ता 
कबूल केळी. पुढील साली स्पेनला फार मोठा मार 
नबखला; तेढहां स्पेनच्या फिलिपने निराळा डाव टाकिला. 
आपली थोरली मुलगी इन्फंटा इझाबेला हिच लम १५९६ 
पासून नेदलंड्सचा गव्हूनेर जनरल असलेल्या कार्डिनल 
आघचेडयूर अठ्बर्ट याशी करून देऊन या दोघांच्या अंमलाः- 
खालीं हे प्रांत स्वतंत्र राष्ट्राच्या दर्जाचे बलवाबयाचे अते 
त्यानें ठरविले. त्याचप्रमार्ण फिलिपर्न ३ल॑ पण स्टेंटूत जनर 
लन आपला ताबा सोडला नाही. लोकांनांहि हा. नवीन 
राज्ञाराणी नको द्वोती. तेव्हां यापुढें आचेडयूक आणि 
स्टेट्स जनरल यांच्यांत लढाया सुरू होत्या. शवटी १६०९ 
साली बारा वर्षापुरता ज्यांततेचा तहनामा झाळा. 

पण या तह्वासुळ देशांत कलह माजळे. ओोल्डेन बानेवेल्ट 
विषर्यी भॅ[रत व इतर श्टेडहोश्हराचा ग्रह चांगला राहिला 
न!हॉ. भरीत भर म्हणून की काय देशांत एक धार्मिक वाद 
उपस्थित होऊन * रेझॉन्स्ट्रन्टस ) ड्याणि ' काउंटर रेपनान्प्ट्र- 
न्टथ ? असे दोन तर पडले. दुसऱ्या पक्षाची मते जन्या 
कॅहिव्हनिश्ट सारखी असून, पहिला पक्ष या मतांवर ह्वा 
बढर्वात अते. ६ आंडण विकोपास. जाऊन स्टेट्स जनरल 
कुडे त्याची दाह गेली. अळूब्होकेड ओल्हेन बाशनेल्ट 
आणि हाळड पोटलल्थान यांनी रेमॉन्ल्ट्न्टसची बाजू घेतळी, 


2__________22__22_पमपनम्नमव्त्त्व््क््च्कलव्व्न्लनचचच्क्तक्त 


मॉरिस ब बहुतेक स्टेट जनरल यांनी दुलरी बाजू उचललं! 
तेव्हां तर प्रकरण हातचोइंडर येऊन मोरिसच्या. पक्षात 
ओल्हेन बाभेपेश्ट व त्याचे. अनुयायी यांनां केद केळ. 
ओल्डेन बाभेवेल्टची स्पेशल कोटापुढें चोळकी होऊन 
स्वराला फांशी देण्यांत आळ (१६१९, व रमॉन्स्ट्रंरसबर 
बहेष्कार पुकारण्यांत आला. 

१६२१ प्रध्ये द्वादरवार्षिक शांततेचा तह पुरा होऊन 
पुन्हां स्पेनंशी लढाई जुंपली, पण यावेळी मॉरिस्तला उत्हाह 
वाटत नव्हता. त्याचा थोर मुत्तददी मित्र ओल्डन बार्नव्हेल्ट 
याचा अप्रत्यक्षपर्णे त्याच्याच हातून मृत्यु झाळा होता. 
तेव्हां नेडाच्या वेद्यांत मोरिसळा अपयद्दा झाडे असता 
त्यानें हाप्र घेतली व तो लवकरच मरण पावला. 


मोरिसनंतर त्याचा धाकटा भाऊ फ्रेडरिक हेनरी त्याच्या 
गादीवर आरूढ झाला.क्रेडरिक हा मॉरिसप्रमार्णेच शार असून 
मुत्सर्हदहरि होता. त्याची कारकीदे .डच रिपढ्लकच्या इति 
हासांत फार उज्बल समजड़ी जाते.त्याने. अंत:कलह मिटडून 
देशाळा बळकटी. आणली. त्याच्याच कारकोदींत ढच इस्ट 


! केपनीनें केप ऑफ खगुढह्वोपपासून नपानपर्यंत जागजार्गी 


ब्यापारी ठाणी केली. वेस्ट इंडिया केपनीनेंहि दक्षिण अर्म” 
रिकेत डच राज्य स्थापिल,फ्रडरिकर्न फ्रान्सश सख्य़ घढवून 
आणून जमेनांताल प्रॉटेस्टंट लोकांनां मदत दिली. त्यांन 
बऱ्याच लढाया जिंकून स्पेनला ज्जेर केल. यावेळीं तह्व 
होण्याचा रंग दिसत होता, पण १६२३ त इन्फंटा इझाबल 
वारल्याने नेदलंड्त पुन्हां तत्वतः स्पेनच्या राजाकडे आ«€” 
पण स्पेनविरुद्ध फ्र'न्सशी तह करून फ्रेडरिकनें त्याची मदत 
मिळविली व स्पेनर्ने नेमळेल्या गव्हरनरशी युद्ध पुरू केल. या! 
युद्धांत स्पेनचे नाविक बल कमी शाळे व डचांचे वाढले, ष्ण 
यासुळे इंग्रजांना डचांविषय़ी मत्सर वाटूं लागला. श्स्ट इंडीज. 
व इतर ठिकाणी इंग्रज आणि डच व्यापारी यांच्यांत भाड 
चाललीच होती. ६ंग्ठंड आणि नेदलंड्त यांचे तढय़ ६ 
म्हणून इंग्लंडच्या पहिल्या. चालेसची अहपवयी मुलगी फ्रई” 
रिकच्या एकुलत्या एक मलास लहान वयांतच करून घेत€ 
(१६४१ ). फ्रेडरिक १६४७ त मरण पावला. मरणापूर्वा 
त्याने संयुक्त प्रांतांना सरहद्दुवर संरक्षण म्हणून मजबूत 
ठिकाणीं किडे करून दिले होते. मरणापूर्वी त्याची फर 
इच्छा होती त्याप्रमाणे. स्पेनशा १६४८ त नेदलेंडचा कः 
होऊन स्पेनने अखेर ८० वषाच्या युद्धानंतर या प्रांता 
स्वातंत्रय कबूल केळ. यावेळी संयुक्त नेदलंड्सर्चे लोकतत्ता$ 
राज्य़ वैभवाच्या व उन्नतीच्या शिखरावर होत. 


या ख्वाहत्याच्या तहानेतर लष्कर कमी करण्याचा म 
पुढ यऊन स्टेट्स जनरलने तशी आज्ञा दिली. पण बिहयच 
याच्या विठठद्ध होता. फ़ान्त्शी संघोन बांधून पुन्हां स्ती 
युद्ध करण्य़ांचा त्याचां बेत होता: त्याने तशी तयारीहि 6, 
होती. पण एकाएका देवी ग्रेऊंने तो वारला (१९ 


लगा तिसरा विल्यम जन्मास आला. 
मच्या 


तो वारल्यानंतर त्याचा धु 
हालंड प्रांत ओरेज-घराण्याच्या विरुद्ध असल्याने विह्य 
मर यभतर एक मोठी सभा भरविण्यात येऊन राज्यपद्धताचे 
नेबीन नियम घालण्य़ांत आलि. त्याअन्वय स्टॅडहोल्डरांनां 
मळीच अधिकार नसे. गड पेत्शनरी रावांचा एक अधघि- 
कारी राज्यब्यवश्था बघण्यास पांच वषापुरता! नेमण्यांत येई, 
जॉन ढि विट हा पहिला अँड पेन्शनरा ह'य यानंतर इग्ल 
हशी आरमारी युद्ध सुरू झालें. क्रामनेलच मत नेदळेडच्या 
सरकाराविषरग्री चांगळे नव्हत; व डच हय़ापा्यांनींहि इंप्रज 
व्यापाऱ्यांची कागाळी केली होती. त्याभुर युद्ध उत्पन्न झाळ 
त १६५४ त मिटलं.. तहाच्या कलमांत ओऑरिञच्या 
राजपत्राला पर्वीचे हक्क देण्यासनचा जी क्रामवेंलन अट घातली 
होती तोमुळें ,उलट आजच नासाव घराणें नेदलळंड्तमेध्य 
फ॒ र अप्रिय काले. पण दुतरा चाळत इंग्लंडचा राजा बनल्या 
- संतर राजपुत्र विश्यमकडं डच सरकार लक्ष देऊं लागल पण 
चाळसय मन डचांविषया अनुर्कूल नसल्याने क्रामवेळच्या 
कारव्ीरदीत अमलांत. आणलेला ( गॅब्हिंगशन अक्ट ) 
नौकळानयनाचा कायदा पन्हा जारान त्याने पुढं आणला हेव्ह्वा 
पुन्हां इंग्लशांशी डवांचे युड उ झाल, व न्यू नेदल- 
इरूची राजधानी न्यू भामस्टरडम जिंकून तिला न्यय़ाक 
नांव. दिर ( १६६५) दोन वर्षान टें युद्ध बैद पडल. 


१४ व्या लईन डच 
समद्रावर व 
डच सरकारची तयारी 
विल्यम पुढ 


पण ळगेच क्रान्तच्य़ा वेरुद्ध सव 
यरोपियन राठ एकत्र करून त्यांचा नमीनीवर 
नायनाट करण्याचा डाव आरंभिला 
नसल्याने ते अगद! ८% 
सरसावला च त्याने शत्रनार्‍स 
| वाडवडिलां 
भ्रधिकार दिले,व त 
चाळैलची पुतणी राजकन्या मेरी 
व पुढें फ्रवांशी तह होऊन 

परत मिळाले. पुढे लच्या 


त्याच्याविझ्द्ध एकत्र झाली घ्‌ 
मिळालें. १६८८ त इंग्ठेडमर्ष्य राज्यक्रांति होऊ 


ब त्यांची पत्नी मेरी ढी इंग्लंडच्या गार्दांवर बसली 


यानंतर स्पॉनेशवारसायुद्ध पुरू झा वण लवकरच विश्यम 
भरण पाबला (१७०२ ). त्याच्या हयातीत त्याच वजन 
कोठेंच कमी झाळें नाही पण ती! निपात्रक मेल्यावर त्याच्या 
*॥दोवबर कोण बसवावा द्दा श्रश्न पुढ आला, व पुन्हा देशांत 

पडले, होन्प्तिअश हा बड पेन्शनर! हुषार व अता 
अल्ल्यासुळे त्याच्या मरत्यूपयंत ( ) फारसा गा ध 
ज्ञाला नाही. पण पुढ डत राष्ट्राच यूरोपांताळ द्जी 
खालावत चाला. यापुढे ड्चांना -वरोष्टांय कारभारात 
प अंगर कोढह्य़ासारखं कल, 

स्ट्रियनवारसायुद्धांत त्यांचा! 


न विल्यम 


वठ [पं 
फ्रान्त[वर 


महाराष्ट्रीय शानकोश. (हद ) २७ 


होर्ख 


या युद्धांत नन््स्््स्त््््क्क्क््््ाचिपाता पावाग पम शपयाय क सयक्तप्रांताचा पराभव होण्याची वेळ 
येऊन ठेपली असतां १६७रेसालाप्रमाणं लोकांचे लक्ष चबड्या 
विल्ययकडें जाऊन, ता हात प्रांताचा ध्टॅडद्दोश्डर बनला 
व स्टेटस जनरलर्म त्याला यूनियनचा कॅप्टन व अढमिरल 
जनरल नेमळं. विश्यमची पत्नी इंग्लंडच्या दुतऱ्या ज्ञांजची 
वढील सुलगी असल्याकारणानं त्याचे यूरोपच्या मात्रमंडळांत 
वजन अते. तेव्हां त्याने देशांत शांतता प्रस्थापित करून 
ढ्य़ापार व उद्योगधदे वाढविले; पण तां. १५५) त वारला. 
त्याची मुलगी तीन वषांची असल्यान इंग्लंडची अनो राज- 
कन्य़ा रराजंट ( राजप्रतिनिधी ) बनलो. पांचवा विल्यम 
३७६६ त वयांत आला. पण तो स्वतत्न बुद्धीचा नसे. अमे- 
रिकन स्वार्तंत्र्ययुद्धांत त्याची सद्दानूभू'त इंग्लंडकडे, तर 
त्याच्या प्रजाजनांची अमेरिकन लोकांकडे हाता या युद्धांत 
ढचांचा व्पाप!र बुडाला, त्यांच्या वसाष्टती असंराक्षत अशा 
द्वोत्या, पारंसेच्या लहामुळ त्यांच्या ळांहा इंस्टइडयन वता- 
हृती जाऊन पूवसमुद्रात त्यांनां इंग्लंडला मोकळीक द्यावी 
लागली. यानंतर "व्या विल्यमावरुद एक पेटियट'पक्ष उत्पन्न 
होऊन त्यानें विह्य़मला घालवून देण्याचा व॒ चालु राज्य- 
कारभाराची (स्टॅडहोल्डरेट) पद्धत बदलण्याचा प्रयत्न सुरू 
केला. तेव्हां प्रशियन सेन्यानं प्रांतावर स्वारा छरून पन्हां 
विल्यमचा वचक बसांवेला, इंग्लंडचा त्याला मदत होती. 
फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर फ्रच सेन्यान नेदलेंडवर स्वारी केली 
असतां विष्य्रप इंग्लंडांत पळून गेळा. पण पेटिप्रट पक्षान 
फ्रवांनां मिळून त्यांच्या सहकारितेनं नवीन बटाव्हियन 
रिप स्थापिले. पण लवकरच त्य!हा या क्रेंव दोस्तीचा 
पश्चात्ताप होळ लागला. कारण फ्रचांबरोबर डचसरकारला!ह 
लढायांतन भांग ध्यावा लागून त्यांचा व्यापार ठार 
बुड!ला. शिवाय देशांत नवे नर्वे राज्ययंत्र निमाण होऊं 
लागले. यावेळी सव डच प्रांतांना मिळन हालंड हृ नांव पडल, 
१८०५ सालीं नेपोलियनन एक नवा राज्यपद्धाते हॉलिडबर 
लादली,ब त्याला भापल्या मांडलिकांच्या प्रभावळात आढल 
पला भाऊ लुई बोनापाठे याला त्याच्या व डच लोकांच्या 
मनाविशद्ध हाळंडचा रा ॥ के&. पण चार वषानंतर लुहन 


राज्यत्याग केल!, १८१० ९ उत्तर नेदल्डसचा फ्रेंच साप्रा- 
ज्यांत समावेश झाला, पण लाइपझ्िगच्या पराभवानेतर 


छडांत नेपोलियनविरुक्ध बड उभ 
राजपुत्र छा राजा म्हथून परत बोलाविण्यांत आले. लंडनच्या 
तहाने बेल्जिअन व डच प्रांत एकत्र करून नेद्लड्सच राज्य 
बनविळें; व या राजपुननाला पाहेळा विल्यम या नांबाने त्या 
राज्यावर बशावल व्हिएन्नाच्या १।प्रसेनाह याला मान्यता 
देली. पण डंचव बेल्जियन प्रांतांचं केलेळे एकीकरण फार 
दिवस टिकणारे नव्हत कारण डच चव वेश्निअन हे लाक 
परस्पर विश्‍द्ध कसन त्यांचा एकांपा हाण भरक्य हात तेव्हां 
न१८२० मध्य ब ल्जञनांनाी बंड करून ह्वातत्र्याझळावल, 
स! अधिक वाढून त्याला राजीनामा 


नद 


पाहिल्या _बिश्यमची 8 


द्यावा लोगंला. त्याचा सुलगा दुतरा विल्यम १८४९ पर्यंत 
गादीवर होता. तो वारल्यातंतर तिसरा विल्यमे १८९०पर्यंत 

राज्य चाळवीत होता. १८८ त राज्यघटना बदलून ती 

वर्ती ज्ञाली. तितऱ्या विल्यमच्या कारकोदीत 

थापक शिक्षणासंबंधी देशांत वाद माजून राहिला होता व 
निरनिराळे पक्ष पडले होते. मताधिकाराचा शत्र प्रसार, 
सावेत्रिक लप्करी चीकरी यांतारखे आणखी प्रश्नाहि भांडणा- 
करितां तयार होतेच. 

१८७१-७२ सालांत प्रेटव्रिटनने गिनीच्या किनाऱ्या 
वरील डचांच्या कांडा मुलखावद्दल, सुमात्राच्या उत्तर भागांत 
डचांची वसाहत होण्यात मोकळीक दिली. पण अधिनचा 
राजार्‍या गोष्टीला विरोध कर लागळा असतांडचसग्कारला 
त्याच्याशीं युद्ध करावं लागळे. १३८९० साली तिश्तरा विल्यस 
घारल्यावर त्याची एकुलती एक सुल्गी विलव्हेळभिना गादो- 
वर बसली. ती ' अल्पदयी असल्याने ठिची आई रांजंट 
म्हणून कारभार पहात अते. १८९८ मध्यें ती ब्यांत येऊन 
स्वतः कारभार पाहू लागली. १८९९ त बो मर युद्ध तुरू झाळ 
असतां डच प्रजाजतांची मने साहाजेळच दक्षिण आफ्रिकतीळ 
आपलया बांधवांकडे वळळी पण डच सरझारनें मोठ्या धोर 
णाने ग्रेटज्रिटनशी वांळर्डे नन यरेईल असे वर्तन ठेविळ 
होते. विल्हेलाभिना राणाऱ्चि टझ १९०५ साली मेकूलेनबरीच्या 
प्रिन्स हेवरी बरोवर लागले होत. पण १९०९ पर्यंत तिला 
संतति न झ'ल्यानं लोक मोट्या फिकारींत पडळे होते. पण 
त्या साला राणीला मुलगी होऊन सवेच्न आर्येदोअ'नद झाला. 

अर्वाचीन (१९१०-२० ) --:१९०८ साला मोस्ट- 
रच्या लिवरळ प्रधानमंडळारने राजीनामा दिल्यानंतर हाम्स- 
क्या पाद्री पुढाऱ्यानें आपले प्रधानपेडळ बजाविछे, याच्या 
कारकीदीत बरेच महत्त्वाचे ळायदे पास झाले. त्यांपैकी मह- 
तत्वाचा कायदा म्हणजे प्रत्येकाने आपल! विम्मा उतरलाच 
पाहिभे असा सक्तीचा कायदा होय. याशिवाय युद्धमंत्री 

काढीन यार्ने सैन्याच्या पुनघेटनेसेबंधीचा कायदा पास 
करून धेतला! व त्यांचा फायदा महायुद्धाच्या वेळा दिसून 
झाला. तसच फुशिंग जवळ एक सजवूत किल्ला बांधण्य़ांत 
आलां. १९१३ सालीं कोटे डरव्हॉन लिंडन द्वा प्रधान 
झाला, या प्रधानाने आपल्या ळोकप्रियतेच्या जोरावर पाठ- 
सरंटने दिलेल्या अधिकाराबाहेरई जादा. मीत्रिमंडळ बनाविलें 
ब॒ त्याच्या साहाय्याने ञनेक उपयुक्त गोष्टी घडवून भाणल्या. 
५० वर्षे हॉलंडमध्ये ज्या प्रश्नावर रणे माजली होती तौ 
शिक्षणविषयक प्रश्न सवात समाधानकारक वाटेल अज्ञा 
रीतीनें त्यानें सोडविला. १९१७ साली त्याने हालंडच्या 
शाक्षनघटनेची पुनरंचन! करण्याचा कायदा पास करून घेऊन 
त्यांन त्याप्रमाणे घटनेत सुघारणा केल्या. महायुद्धामध्य 
हालडने आपलें तारस्थ्य शेवटपर्यंत राखळ. त्यासाठी हाल- 
डन आपले तेन्य ५ लाखांनी वाढविले. होलळडने नह!युद्धानील 
अनांथ ब जंखतीं सत्रीपुरुषांनां मदत करण्यासाठी जंब्यूलन्त 


(डं 


महाराष्ट्रीय क्ञानकोरा- ( ह) २८ 


| ब पैसा या दोन्ही मार्गानी मदत केळी. नवीन निवडणुकी 
, होऊन पाद्री पक्ष अधिकारारूढ झाला; १ डौ. नोढेन्त हा 


सुख्य प्रधान जाळा. युडधतहकुबी ल्ाहीर होतांच हॉलड' 
मधीळ शिपायांनी आपल्याला रबा मिळश्याविषयीं आम्ह 
घरला व त्यामुळे थोडी फार बेदिली माजली. तथापि 
लौकरच सवेत्र श्यांतता प्रस्थापित झाली. नोलेन्स'च्या कार" 
कःदीत “आजारविम्याचा कायदा”, “प्राथामिक शिक्षणाचा 
कायदा” ब “आठतासी कामाची मयोदा? हे कायदे पसार 
झाळे, १९१८ साली जमेन कैनंर हा झलिडमध्ये आश्रयाथे 
झाला व हलिंडनें त्याळा आश्रय दिला. १९२० साळा 
दोस्तराष्ट्रांनी कैसरळा आपल्या हइवाळी करण्याविषयी इेरलि 
डला विनीत केळी. पण हॉोळडने ती नाकारळी, याशिवाय 
याच सुमारास हेलिंड ब बेल्जममर्थ्ये कांही सुळुखासंबधा भान” 
गड उपस्थित झाली. हॉळेंडने प्रमुख यूरोपियन राष्ट्रांनां५च 
नेमून त्यांच्याकडून या प्रश्नाचा निकाळ लावण्यास क्ब्‌ली 


: दिली, पण तिचा उपयोग झाला नाही. पुढे बेल्यम व हॉलड 
| हद निघ ब्र क्र ९ 

, यांच्या प्रतिनिधामध्शे भानगडीच्या विषयावर अच 
: तडबोड होण्याचा रंग दिसूं छागला, तथापि बेल्जमनें काँ 


1 
|) 
। 
1 


डच भाषा फार पूतीपासून असार्वा अस व्हणतां येइल. 
डच वाढूमय़ाचा वाह्ततिक आरंभ १३ ञ्या शतकांत 


बाबतीत आपल्या मताप्रमारणेंच निकाल लाषला वा 
असा आप्रह घरल्यामुळे तडञोड फिसकटळी. १९२० की 
होळंड राष्ट्रसंघाचे सभासद झालें. १९१९ साळच्या वॉर्रिग्ट 


२. र. 0 2, $ ४२ ८५ हरे “£ लां 
येथील मज़रपरिषदेत हेळिंडर्ने आपला प्रतिनिधि पाठाचे 


 होता.सावेराट्र्य न्यायखात ह्देग येथ स्थापन डरण्यांत का” 


वा डम य.र्‍सध्यां डच भाणि फीमश या नांवाने भोट” 
खश्या जाणाऱ्या ज्य़ा भ.षा आहेत त्यांनां. इसवी क. 
अकराव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत मृर्तर्वळप प्राप्त जा 
नव्हते. आठव्या शतकांतील स्तोत्रे भाणि ९ व्या शत 


* :_.*९ च र रीत 
कांत केलेला नाषांतर॑ या दोन अत्रशेषांवळन एक म 


द्दोतो ी 
शाहीरविलेम.--डच छोकांच्या पौराणिक कथा अगर नमन 
देतकथा. यांपैक प्राचीन डच भाषेत कांही. उपलब्ध नाही. 
उलटपरक्षा शाळेमन भाणि आधेर यांची कथानक मध्यकाळीन . 
डच भाषेत लगेच आढळतात. ही कथानर्के पोटासाठी हिंड” 
गाऱ्या भाठ लोकांपासून घेऊन नतर त्यांचं भ.षांतर 
मोठ्या लोकांकरितां डच भाषेत झाळं असावे, हे उघड आहे. 
हॉ. भाषांतर कोणी केलां असावीत यातबंधी कांह माढिती 
नाहीं, तथापि फ्रेंच रोमास्तचे जे कांही. अवशेष शिर्शरक 
आहेत ते मात्र 'झात व्हान हार्ळेन? नांवाच्या माणर्नि. 
११९९-१२१७ च्या दरम्पान डच भाषत लिहिळे आहे 

याच सुमारास “चान्सन॒ व रोलेड” ब सतर बऱ्याच दि 
शहांनी पार्थेन प्युअत द डलाइत या. पुसूनकांची भाषत 

झाल. फेमेश भाट डीडरिक ब्हान मह्सेंडे याने “ जण 

द श्‍बँचेफू(” या. भेथाचें भाषांतर १२५० तळ पुर. 
वेल्त देशांत बखाहत करण्यासाड! गेकेश्या कांदा कुन 


हॉलंड 


लोकांनी स्वदेशी परत ग्रेतांना'“आथरसंबधीचे कांही पोवाडे” 
झाणळे असावेत अर्ल वाटते. सुमार १२५० ताली 
इट देशांतोळ एका शाहीरानें बेल्टिर मेच्या "लॅन्े- 
लट ब्यु लॅक” चें आणछा घनी लोडेविग व्ह्न व्हेश्थेम 
याच्या आजेररून भाषांतर देले. पॅनिक आणि व्हॉस्टी- 
अट यांनो “गेव्हेन” चे भाषांतर १२६० हाळापूर्डींच 
केळ आणि त्याच सुमारास डच भार्षेतील पहिला स्वतेत्र 
क्षाणि प्रड्यात छेलळर जेकव व्हान मीअरलँट याने प्रथिन 
आणि होलप्रेळ यासंबंधीची अद्धत कथानक 
ण्यास तुरुवात केले. “रेनांड दि फॉक्स” या पीर॥णिक 
ग्रंथाचे हल्ला असणारे अवशेष फुभिश घर्भीपदेकांना छेटिन- 
मध्ये शिड्रिळेळे आहेत. त्याच्या पाहिल्या भागार्च फारच 
महत्त्वाचे डचमर्ष्ये घुरलेम शाहार याने १२५० च्या 
समारास भार्षांतर केले. या ग्रंथकारासंषे्धी धे्डोक नांवाच्या 
एका अद्भत कथानकाच! कर्ता, यापेक्षां नःत्त माहिती 
मिळत नाहा. डच वाढूमयांत नांव घेतां येथ्यॉगोगॉ २ 
हाच पहिला ग्रंथकार हय. याने लिहलेल्या पहिल्या 
भागात १४ व्या शतकांच्या शेवटी दुसऱ्य लेखकानं दुसरा 
भाग जोडला. तेराव्या शतकांत घमेप्रसारकार्चा गाणी व्हासन 
मेरांचा स्तुतिस्पर्त्रे हॉ डच भाषत ५ष्श्ळ झाली. वाडूमय या 
इशने जरी वराळ काठ्यांस कांही महत्व नसल तरा चाडूम> 
याच्या ब'ल्यावर्थेत ठिढिण्याचा सराव होण्याकारेतां अशा 
तवहेचे प्रयत्न खरोखरच फारच महत्त्वाचे झाहेत. हॉलंड 
दे्षांतील भावपूर्ण कार्व्ये लिहदिण'रा पहिळा कवि, पिळा 
लोन, ब्रेश्‍्टचा डय़ूक, हा होय. १५४४ सालीं अगदीं प्राचीन 
डच ळौकिक गाणी पुढे आली आणि या! पुस्तकांत १४ 
ञ्या शतकांताळ' एक दोन कथानके! ह य या कथा- 
नकापैकी “हेट डाघेट इन डेन ऊप्टन हु सर्वश्रुत आहे. 
डच लौकिक गौतांपैकी सर्वांत जुनें गौत म्हणज १२५६ 
साला झालिल्या पांचव्या दौंट छॉरेसच व 
होय. हेरेमेॅन्त व लेडेगॅक यांनां प्रथप्न ८ मना विट- 
मधाळ मठवासिनी सिस्टर हेड्रिच ह्नि यार किळेहना 
कांही रहस्यार्मक पघ्यांचा संग्रह छापून प्रशिद्ध केला तोहि 
सष्ययुगीन आहे. ळी 
मता त्या हृष्ठीकतांवरून आपणात ल दिसून 
ओडेन्का;“मध्यकाडीन 'डच.मापी सवेर्वा लोक 
चे घमेधथांचे आश्रम यांच्या वणेनापळीकडे पाऊल टाकू 
शकली नाहीं. साधारण जनतेच्या संबंधाचे व उपयोगाचं 
असे यांत कांहींच नव्हते. भतर १२ व्या दैतकाड्या अखर 
अध रित 3दिने, वापरात शरम कका 
१ रे व्या शतहवाच्या खेर फुंमिश . शहरांची भरभ- 
रार होऊं लागली व क्श्रै समुद्रवर न्यापारदष्ट्या आपल 
वेचेस्व भ्नाहे अस फेमिश छोक सांगू लागळे. दुसरा घुइल्तम 
च पांचवा मॉरिस यांच्यासारख्या सौम्य राजांच्या अमडा” 
खाळी ढोर ब अमस्टरडॅम येथीळ नागरिकांनी राजकॉय 


४23 
[लह 


महाराष्ट्रीय शानकोष्ण- (ह्‌) २९ 


या खुनाचा पोवाढा' 


-१.1. 1 


ह्वातंत््योताएखे हक्क पंद्रांत पाडून घेतले. व या स्वातं- 
ञ्य़ापासुनचं डच वाडमयाला एक' तऱ्हेचे नर्वीन वळणे 

लागले, या नवीन वळणाच्या स्वतंत्र वाडूमयांचा तेल्या- 

पक जेकथ व्हान मीअंरटेंट हा होय. याने १२६३ सालीं 

लिहिलेले “नंटयुरेन ब्लोएम” हे पुस्तक त्या कालांतील वाहु- 
यांत फार श्रेष्ठ दर्जांचे आहे या पुस्तकांत तवे समाज्ञाला 
उद्देशून पुष्कळ भौतिक ब श्रीपरोधिक गोष्टी लिहिल्या आहेत. 
क्लॉट फ़ारसे ( पांचवा ) याच्या आहेबरून त्याने 
१२८४ मर्ष्ये “डी स्पिव्रेळ हिल्टोरिअ'एळ” ( इतिहासाचा 

आदर्श ) या पुस्तकास सुरवात केली. हे पुस्नक त्याच्या 
सव पुस्तकांत अप्रतिम साधलेले आहे. त्याच्या शिष्यांपैका 
जॉन व्हान वोएडल उफे जॉन डो छु यार्चे नांव प्रामु- 
हय़ारनें सांगतां येहेल. ऐतिह॥तिक ध नेतिक विषयांबर यानें 
पृस्तकं लिहिलीं आहेत. परंतु त्याच्या ग्रंथांत “ शिष्हलरी ” 
ब अद्धुत कथानके या विषायांवर कांहींच आढळत नाही. 
१३५० सालीं त्याने “ अरॅभटशे यीस्टेन” हे काब्य संपथिळे. 
या काव्यांत त्यानें ग्रॅबटचा १२५० पर्यंतचा इतिहात प्रथत 
केला होदा. मौअरलंडचा यिप्रेसमर्ध्ये राहणारा दुतरा 
शिष्य जॉन डी बीअटे थाने २ बोघपर व औपरोधिक पुस्तके 
लेहिली. उत्तर हॉलंडमध्ये वर सांगितलेल्या मीअरळंडच्या 
दोन शिष्य़ांहून वुद्धेमान अशा मालस स्टोक नावांच्या मठ. 
बासीर्ने १३१०५ पर्यंत ह्ॉळडंचा इतिहास लिहिला. हा प्रंथ 
१५९१ मर्ध्य छापला; व पुढें १८८५ मध्य युट्रेकट इतिहास 
पडळाकरितां या ग्रंथाचे लशोधन करण्यांत आले. या 
यथांत सवे गोष्टी बिनचुक दिल्य़ा असल्यामुळे नेतरच्या सवे 
इगिहासकारांत या ग्रेयापातून फारच मदत झालो आहे. 
१९ व्या शतकाच्या माध्यान्हकाला, लोकांचे लक्ष पुन्हां 


प्ळलराकडे वळे. घुइल्यम( तिसरा )च्या ' कारकीदीत 
' पुन्हां सरंजामी पद्धतीतील रुचे पुनरुचीवन झाले. साहसी 


वासरांच्या अद्धत कथानकांवर कोर्ढ्ये होऊ ढागळी. याच 


- सुमारास हलू आणि झाकेन यानीं पौराणिक 'व अद्युत यांचे 
'दिश्रण करण्याचा प्रयत्न केला. ] क 


चौदाळ्य़ा शतकाच्या शेर्टी डक पॉटर यानें फार जोर 


दार भाषेत भ्िपर काब्ये तयार केळी. हा कवि एकदां 
॥__%० ९, ५: 4. डा ह क 
होळिंडचा वकील म्हणून रोमला गेला असतांना बोरशिओोच्या, 


लेखांचा त्याच्या मनाबर परिणाम होऊन परत झल्यावर 
त्र ९.३ ४१ ब “ड़ त्>< डे 

9 माचा माग गशिविकसा, र “डर मिनेन डप या नायांचे 
एक मोठे काब्द लिहिलें. या काथ्यांत त्याने प्रेमाकारेता 


केळडा अनेक धाडसाची कृत्ये वणेन करून निर्भेळ ब जाल 


प्रेम म्हणजे काय हें समजवून देण्याचा प्रयत्न केला माहे 
गद्यवाकूम य.-आतांपर्थंत भापण काब्यार्मक ब, ् 
संबधी दिचार करीत आला. आतां गद्य वाडूमयांलबंधा (जक 
करू.डच भाषेत सवीत जुने अस गर कांह गद्य सांपडळे असे 
तर ते फरैंडके व झोळंड गांबांनां दिळेल्या सनदा होय. 3] 
सनदांबर १९४९, १२५१ व १२५४ हां ताळे कसाहेच 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. ( हृ) ३० 


हॉलंड 


११०० मध्ये जुन्या कराराचे गद्य भाषांतर, व ल्ित्ताच्या 
्रिषांच भाषांतर झाले. जुन्या वळछमयोपक्ती अढाण लोकां. 
करतां लाप्या मार्त लां अद्धत कथानक लिहिला आहेत, 
ता भाषेच्या दृष्टीने फारच चटकदार झाली आहेत. घा र्मिक 
नाट कॅः-टइतर युरोपियन राष्ट्र'प्रमाणें डच वाझ्पयांत देखील 
धार्मिक नाटकांनी बरंच वरचे स्थान पटकावळ आहे. 

१४०० पासून धर्मपर नाटकांचे प्रयोग हॉलंडमध्ये सुरू 
झाले. आहेत. तज्ञांपेक्ा अगदी अलीकडचे “विघिरहत्य” 
नाटक (-करी-स्मेडून ) हे ब्रेडा येथें १५०० त रंगभूमीवर 
झले. हं नाटक १८६७ सालीं छापल. या धार्भेक नाटकाबरो- 
बर लोकेळ हास्य़कारक फार्सहे करीत असत. वर सांगि- 
तळेली नाटके करणाऱ्या नाटककृपन्या पासून “ साहित्य 
मदिर या आशयाच्या नांबाखाली वाडूपयावेषयक चळ- 
वळी करणारी एक संस्था १५ व्या शतकांत अस्तित्वांत 
झाळी. धेर्द्यांच्या सेघापातून धंदेवाल्यांना कसकसे फायदे 
होतात हे होलेबच्या कवींना पृर्णपर्ण कळलेले होतं. 
“ कालळेजेत डी :हेटारिक ” अथव साहित्यशात्राच्या शाळा 
हुं नांव जरी १४४० व्या सुमारास प्रचारांत आळ तदी 
अशा तऱ्हेच्या संस्था त्यापूदीहि बरेच दिवप्त अस्तित्वांत 
होत्या. हे साहित्यशात्लांच सघ १६ व्या शतव च्या अखंर- 
पर्यंत टिक्छे आणि बरेच दिवत मध्ययुगीन घोरणावरच 
चालत अस्त. हे सघ प्रथम प्रथम सामान्य ननतेकरितां 
चमत्कारिक नाटकं व अद्भुत गोष्टी तयार करीत असत. 
अशा तऱ्हेच्या संघांची वाढ फार झपढ्याने होऊन प्रत्येक 
शहरांत साहित्यमोंदेरे स्थ!पन झाली द नर्वांन नवीन नाटके 
रंगभूप्रीवर येऊं लागली. थोड्याच दिवहांनीं वाडूपयपरिषदा 
भरू लागह्या व साहित्यमंदिरांच्या तफे प्रतिनिधी जाऊं 
लागले. या परिषदांचे अहवाल उपलब्ध नाहींत. तथापि 
ग्रांत काय काये झाळे हृ आपणांस सहूजञ पाहतां येण्या- 
खारखें आहे. तत्काळांन नाटक॑नीतिपर असत, व फास 
हॉस्यकारक अतत.फास लिहितांना फाजील व भ्रम्य विनोद, 
थर्ापदेशछांची थट्टा, म्हातारा नवरा च तरणी बायको वगैरे 
छपकरणांचा उपयोग केलेला आढळतो. 

' सोळांब्या शतकाच्या मध्यकालांत साहित्यशात्रज्ञांना 
व्रिबिध विषयांवर काव्ये ल्हून वाडुपयाला नवीन वळण 
देण्याचा प्रयत्न केला. या प्रयत्नांत हुवे> टं याते अप्रे- 
सरस घेतलें होत. याच सुपारास घमोतबधा युरोपखेडांत 
प्रचंड खळवळ उढाली व॒कंथोलिक अणि प्रारेष्ठेंर असे 
दोन पथ झाले. हॉलडभधील नव्या पंथाच्या लोकांनी स्तुति- 
कर पक्ष या वेळां रचण्याल सुरवात के 1. 

अचार्चांन डच वाड्मयाचा खराखुरा प्रारंभ माना बिजन्स 
या कसलेल्या लाखिकेपासून होतो. आतापावेतो डच भाषा 
म्हणजे भ्रश्‍्थिर शध तिच्यांत माधुये व खुमारी यांचा 
पूणपणे अभाव होता. पण तो. उणीब या. ठेखिकड 
अळुून काढली व तिच्या ळेखनशेळीसुळे भाषेला 


म्याानामााााभााावाळामााजाााहाोयाजाायाजयााजयाडायााडमायाजायाााायाााायाययायाडावाजयायासाकायाळानयादाडाडायामाजयाााायाडामााआााानाायाजााायायाानययायाायाायावाा यायाचा याड 


सोंद्ये ब | महत्वाचा आहे. हा काळ म्हणजे बाळूमयाच्या ९ 


७७ > >] कि 
'पर्क, कळूत एम्भेटस, नेशर वगैरे अ धुनिक प्रशि 


याथाड्ये प्र'प्त झालं. व यामुळे या लेखिकेला साहित्यराज्ञी 
म्हणत असत. या लेखिकेचा काळ म्हणजे भध्ययुगीन 
व अवार्चीन डच भाषेचा संक्रमणकाळ होय. यांच सुमारास 
मार्विक्त व कूनेहट या दोन लेखकांनी अर्वाचीन भार्षा 
फारक जोमदार बनविली. १६ व्या शतकाची अखेर म्हण्जे 
डच वाझूनय़ाचा पुनरुज्ेःवनकाल होय. याच कालांत शेमर 
विहशरच्या मुली, हुफट, ब्रेडेरो, कॉस्टर, व्हॉडेल ११९ 
विद्वद्रर्न हॉळेडला लाभली. हुफ्ट याने हॉलिडचा इतिहात 
फारच उत्कृष्ट लिहिला आहे. परंतु फक्त इतिहासकार म्हट 
नच केवळ तो प्रसिद्ध नसून डच वाडमय पूर्णीवस्थेत्त नेणाऱ्या” 
पैक तो एक आहे. ब्राडेरिक हा तत्कालीन उत्तम व कसलेला 
नाटककार म्हणून प्रशिद्ध आहे. त्य़ाने लिहिलेल्या नारकर 
पेद * जेरोलिमो दि स्पोनेश ब्रॅबटर ” ह आनदयरयेबसायी 
नाटक फारच अप्रतिसत साघल आहे. व्होडल हा तव ड्त 
प्रथकारांत मोठा होऊन गेला. यांचा ळेखनग्य़वसाय 
कारच दांडगा होता. बयाच्या सत्तराव्या वर्षा कांडी सांप” 
तिक अडचणीत शांपडल्यामुळे यात १० वर्षे म्हणजे वयाच्या! 
८० व्या बषोपर्येत या विद्ठात ग्रृहस्थास एक पेढांव 
नोकरी ळरण भार पडले. पुढें गांवांतील त्याच्या चाहत्या 
नागारिकांनीं त्याला पोटगी देण्याचा व्यवस्था केळी व नी. र 
सोडून स्वतंत्रपणे लेखनव्यवताय करण्यास त्यास ् 
म्हातारपण झारे असतांहि याने १० वर्षे आपला आ 
चाळू ठेवला व ९०व्या वर्षी तो मरण पावला. पहिल्या की 

बुद्धिमत्ता व कल्पकता यांचे व्हीडेळ हे अद्वितीय उदा 
म्हणतां येईेळ. सतराव्या शतकांत तत्त्वज्ञानविषयांत, बेकर 
स्पिनोझा व प्राॉटिअस या तिघांनी ढच भाषेत फी 

विद्वत्तापूर्ण म्रथ लिहिले आहेत. १६००ते १६५० या अवत] 
फारच झपाट्याने ग्रंथ तयार झाले. प्रारंभी 
काव्या चा ऱ्हा स.अठराव्या शतकाच्या शी 
व्हान एकेन या लेखकाने काव्यास अजिबात . 
देण्याचा उपक्रभ्न सुरू केळा. टॅंटलर-स्पेक्टेटर मरतील > 
दार लेखांचा एफेनवर परिणाम होऊन त्यानें केळ 
मुद्दाम अभ्यास केला व स्विफ्ट आगि ढोफो यांच्या 
फ्रेचमप्म भाषांतरे केली. पण पुढें तो स्वभाषेकढे वती 
अर्वाचीन डच वाळ्मयामर्थ्ये तृष्टितोदयीकडेच गिरप क 
दिले णात भाहे. मिततेस गूड बस्तूय टाउथेट, केळरं भट 
क त्याथ्य 

आहेत. पके आपल्या बयाच्या २१व्या वर्षी वारला, " 


> क न्स क्र स्य क्क्ता 
निघनानतर त्यांचे अप्रकाशित काव्य़ त्याच्या मार 
छोकांपु्ढे आणल. क्ष, एम्टटल व नेशर यांना. ह्या 


पल्या परोब वाढूमयाची सेवा बज्ञाबली भड बाहर 
डच भाषेत जे विविध विषयांवर वाढूमय का डड 
पडत आहेत त्याचे श्रेय या लेखकांसच दिल पार्ह व. 


वाडूमयाच्या इतिहासांत १८८९-१४८८ हा काय तीला 


॥॥0॥00॥00,॥,........ ८ ५७ कडी ग 


महाराष्ट्रीय शानकोश. (ह) २१ 


नहँंग्लञ 


न्न वकक ल्या 


र 


होऊन सवे नव्या 


काळ होय. जुने म्हणून सव कांही नाईत | 
त तयार होऊं 


विचाराने परिप्ठृत भर्ते वाडूपरय या कालां 
छागलं. ् 

१९ ड्य़ा शतकांत हॉलंडमध्ये व हॉलंडच्या वाढूय़ासष्य 
व्यक्तिवादाची छटा प्रासुख्यांन द्ित्तत होती. पण २० श्या 
शतकांच्या सुरवातीपासून तिचा प्रघात नाहाता हू 
लागळा. महाकाव्य निहिणाऱ्यांमर्घ्ये माळ एगैटस दवा 
प्रमख होय. याच्यावर फच नितगेवाद व तत्वज्ञान यांचा 
व इढततेनच्या लिखाणाचा फार वरिेणाम झालेला द्टोस 
पडतो. यावी “वाब? व “लीफ डेलेवेन! हो महाकाठप अति. 
शय प्रसिद्ध आहेत. याशिवाय अर्भेन रॉबते (लोतत वान 
इनगेझीनचा कता ), शना योडीएर बक्केर (आमा डचा कतो), 
टॉफनेफ, हेथरमन्तत व क्वे डो यांची काढयेंढि प्रशिद्ध आहेत. 
अवार्चान अद्भुत काव्प्राच्या लेखकांमध्ये शेढेल, मोरर 
केन, ओड हे प्रतिद्ध आहेत. कोपरर याचे एन व्हॉन 
लडिक्ट, इल्कंदर इत्यादि थरंथहि लोकप्रिय आहेत. दुयिअबान 
गोतलखकांमध्य बोटेन्त हा महार असून त्यांचे "कामना 
ब ' प्रेल्यडेन ' हे गौतखंड फार नावाजलेले आहेत. त्याशि- 
वाय या क्षेत्रांत लीवु, डक, गोसाएटै, ब्लोएम, श्फीन- 


हॉफ इत्यादि लेखकांची नांवे प्रसिद्ध आहेत. नाय्यव'डूपया- 
झेगेनचा घषद्डा, या 


मध्य मुख्यतः हेरमन्त ( हुप व्हान 6.2” 
त य 
नाटकांचा कत्ती ) मितेत सायमन्समीज ( 'डिव्हेरारार नाट 


र 
काची कर्ती ), करन, रोथ इत, 


व्हरेड हे चमडुतात. चर्चा- 
त्मक वढूसयामर्ध्ये, व्हर्वे, हाड॑व व इडेन यांची नांड क्षत 
आहेत. 


हाने द -घुबईह, धारवाड जिश्हा. व्हर्मी ताळा. 
ळोकसेड्य़ा ८०००. येथ कापूत व बेळदोढे ह्यांचा विशिष 
ब्य़ापार चाळतो ह्या शहरा चार देवळे ब एक मठ झाहे. 

हाळेपाईक-दे लोक मुंबई इल'ड्यांत फक्त कानडा 
जिल्ह्यात आहेत. तेथील लोकतंड्प़ा 1९ रे साळ ४८४५रे 
हातो. ब्रिटेश सत्तेच्य़ा आरंभी हं लोक कोमारपाईडा- 
प्रमार्णे लुट.रू म्हणून प्रातेद्ध होते. है न ताडी होह 
ण्याचा धंदा करीत असून त्यांचा दक्षिण लड, रीळ 
तिवार अथत्रा बिलाव ह्या ताडी काढणाऱ्या जोक स्‌ब्ध 
अलावा अंस दितर्त, पःतु त्यांच्या जातीतबंधी दंतकथा” 
वहन व त्यांच्या स्गासीच्या बत्ततित्थानावरून ते गक 
नगरच्या राजांभे नोकर असावित- यांच्या काढू चालीर!ता* 
बरून मुळचे द्रवीड लोकापैा हे असावे अता अदाज आहे. 
यांचा परंपरागत धंदा ताडी काढण्याचा आहे. तरी कांही 
शेतकरी, पाथरवट, सुतार, कारागीर व ढ्यापातीई आहेत. 
भ्रंद्राथ इला्यांताहे सुमारे सहा हजार हाळेपाईक वत 

द्दिगणघाट, तहशी ल.-टमध्यप्रातात वधा जिता 
हो तदृशील झाहे. क्षेत्रफळ ७२९ चौरस मेळ व लोकसह्या 
(१९१ १)११६०९०.ह्या तहशिलीत हिंगणधाट शहर व९९४ 
गांवे आहेत. ह्या ठिकाणीं गहूं, तीळ वगैरे धारर्ये ब कापूर है 


| 


हा डुहमि डो ोजाकिणििबशशा 


जिन्नस पिकतात. ह्या तहशीढीत हिंगणघाटी .कापूस - उत्तम 
प्रकारचा होत अत्ते पण अस्तल व झूमअस्सल वियांची 
भेतळ होत असल्यामुळे हल्ली हइलक्य़ा प्रताचा कापूस पैदा 
होतो. ह्या तहशीलींत शकडा ८८ एकर जल्लोन लांगपडीस 
आलेली आहे. येथीळ जमीन काळीभोर. असून कपाशीस 
योग्य अशी आहे. श ह्‌ र.-हं वुना नदोवर असून ह्या शह 
राल जाण्यास वधी श्टेशनपासून वरोरा गावा. जाण्यास लो 
फांटा आहे त्यांने जावे लागते. येथोल लोकसंख्या सुमार 
१५०००. पूर्वीचे जुनें शहर अव्यवस्थित रीतीने वसलं होतं 
च त्याला बुन्ना नदीच्या पुराची फार भोति होतो. पण 
हृष्लांचे शहर त्या नदीपासून एक! मैलावर वसलेले आहे. इ 
शहर कापसाच्या व्यापाराकारेतां प्रसिद्ध आहे. ह्या 
ठिझाणा म्युनिसपालिटाचे हायस्कूल, दवाखाना आहे. येथ 
१८६७ सालीं म्युनितिपालिटा स्थापन झाली. 

हिंगूळ (रक्तपारद)-* पाऱ्याची अशोधित घातुः हा 
चारा व गेधक यांचा संयुक्त पदार्थ आहे. हो घातु 
सांमान्यपर्णे चकडकीत तांबड्या रंगाच्या गोळ्याच्या स्वरू- 
वांत व कधी कधी स्फटिकाकार आढळते. रक्तपारद्षाचे 
गारेशी दृकूशात्ञीय व इतर गुणांत बरेंच साम्य आहे. 
गारेप्रमाणें रक्तपारदार्नहि वर्तुलाकार धुतीभरन होते. दुसऱ्या 
कोणत्याहि खनिजापेक्षां रक्तपारदाची वलेनसंश्या ("फि- 
कशन इंडेक्श ) जातत आहे. रक्तपारदाचा काठेणपणा 
२ व विशौष्टयुझव ८.९९८ आहे. जेथे जेथ पारा सांपडतो 
त्या त्या सवे ठिकाणी परंतु विशेषत: अहमडेन ( स्पेन ), 
न्यूअल्मडेन (कॅलिफोर्निया), इंडया (आमट्या), रंडूतबगे, 
पेटेस्टाहनमर्ध्ये ओबरमोशळजवळ रिपा, ळेप्युअन, आल्प्त- 
चताच्या पायभ्य़ाह्ता (टस्वनौ), आवल डोंगर (तढिहर्‍या ), 
हुआंडावेलिका (पेरू), व चीनमध्ये किडचिऊ प्रांत, येथें 
रक्तपारद सांपडतें. 

हिंगोळी-र्‍हेद्रबाद संस्थानांत परभणी  गिल्ह्यांत 
हिंभोळी ताळुकय़ाचें मुख्य ठिकाण.लोकसेख्या सुमार १७५०. 
अदमास * हिंदु व ७ मुतुलमान. येथें मुलामुटींच्या शाळा 
आहेत. हे शहर दुय्पप तह्लीलदाराचे मुख्य ठिकाण 
अघून ह्या छठिकाणी संल्थानी पोष्ट ऑफास, इंग्रजी पोष्ट भआफीस, 
मुनसषफकोटे, दवाखाना, सरकी काढण्याच्या व कापसाच्या 
गिरण्या आहेत. हें शहर कापसाच्या ठय़ापाराची पेठ असून 
ह्याच ठिकाणी प्रथम महाराष्ट्रांतील ठगी बंद करण्याबद्दल 
प्रयत्न सुरू झाले (१८३२). 

[हेंगळज-षलुविध्तानांत हे यात्रेचे प्रसिद्ध ठिकाण 
आहे. हिंगोल नदीच्या तीरावर हृ आहे. या ठिकाणच्या 
मताला मुसुलमान लोक बीबीनानी म्हणून व हिंदु लोक 
कालीमाता किंवा पार्वतीमाता समजून भजतात. हिंग्ळज 
देवीची भक्ति हिंदुस्थानांत सवेश्र दिसून येते. चेऊल येथें 
एक स्थान आहे. पश्चिम हिंदुस्थानांत बयाच भातींची हौ 


कुलदेवता आहे. 


हिंडुंधुर 


हिदुपुर, ता लुका.--मद्रास, अनंतपूर जिल्ह्यांतील एक 
ताह्ठका. क्षेत्रफळ ४२८ चोरस मैल, लोकलच्या (१९२३) 
१००४९०. या तालुक्यांत हिंदुपुर नांढार्चे मुख्य़ ठिकाण 
ब॒७४ खेडी आहेत. हा तालुका सुपीक असून पाऊस 
चांगळा पडतो. त्यामुळे लोकवस्ती दाट असून लोक सथन 
आहेत. या ताढुक्यांतून चित्रावती व पेन्नार या दोन 
नद्या. वाहूतात. पण त्या पाटबघाऱ्याच्या उपयोगी नाहांत. 
शह र.-ाहे हिंदपुर ताठकयारये सुल्य ठिकाण आहे. नि 
शहर सदन मराठा रेल्देच्या गुंटकळ ते बंगलोर फाव्यावर 
आहे. या शह्रची वस्ती (१९२१) १२४५६. अनंत 
पुर निल्ह्यांत हृ मोठ शहर असुन या जिल्ह्यांतल्या दक्षिण 


भागाचे ब्यापारार्थे केंद्र आहे. या ठिकाणचा व्यापार | 


म्हृणमे, गळ, कापड, धान्य, हया बंगलोर चालतो. पोली 
तयार करणें, कांबळी व ओबडभोबद कापड तयार करणें 
हेहि. वंदे थे चाळतात. य! शहराबद्दल अशी दुतकथा 
आहे “ळा, मुरारराव यानें हे शहर वसाविळे व त्याला 
आपह्या बापाचे नांव दिल. 

हिदू कश--एक पेत. हिंदूकुश याचा अर्थ चंद्राचे 
पवेत अत्ता आहे. या विज्याल पपेताचा आरंभ ज्या टिकाणी] 


:हिमाळय पेत वायव्यभागी संपतो त्या ठिकाणी होतो. । 


् यि कराले ० "८ *. ४१६. ४७. हन 
या पतत! पाहूळ माठ शूुग  तारचानेरच्या जवळ 


उक्तरकडे वळत घेतो व पुन्हां पश्चिमेकडे जातो. खावक- 
खिंडाच्या पूत दुसरी एक प६ताची रांग सुरू होते व 


१८०० फूट असुन कांही ठिकाणी 
शिखरे २०००० फुटांपासुन २५००० फूट उंच आहेत. 
येथें झाडा फारच थे.डी आहे ब १५००० फुटांवर विरितन 
हिमरंषा आहे. येथीळ हवा जरी चागली नसली तरी 
वनश्री चांगळी आहे. येथील वनसूपतिव* व प्राणिवग 
हिमाळय पवेताबरीळ वगीप्रधागेच आहे. येथील लोक मिश्र. 
बणा'चे, धमोच ब मिश्र भाषा. बोलणारे असुन त्यांच्या 
घरगुती चाळी व र!जद्धीय त्स्थाहि भिन्न भिन्न प्रकारच्या 
आहेत. या पवेतातीळ दऱ्या ब खिंडी चांगल्या सुपीक 
असून ते ळोक अगदो स्वतेत्र बाण्याचे आहेत. येथे 
मूळचे लोक हृद्ली सापडत नाहूत. पण हद्दी राहुणारे 
खबे लोळ मुपुलमान आहेत. 

(इदोळ--करिसा प्रांतांत हे एक अंदित संस्थान आडे. 
याचें उत्पन्न ७०००० रूपये असून तं इंप्रजत्तरका (स ५५१ 
रुपये खंडणी देते. येर्थे १९२१ साली ३८६१७ छोकसंछ्या 
होती, या संस्थानांत २३४ खडा झतून त्यांपैकी हिंदोल 
हे संस्थानिकांचे राहाव्यात मुश्य टिकाण आहे. . . 


महाराष्ट्रीय क्षानकोश. ( ह) ३९ 


हिद्च घाढयाय 
पप ्यानककड मा मममांनाम____ 
हित्र बाळूमय--वास्दरिक पाहि असतां हित्रू वाडमय 
म्हणजे हित्र भाषेत लिहिले वाहूमय होय. परंतु अलीकडे 
ह्वा झढद सरते यहुदी वाडूययासच लावतात मग ते अरेमाईक 
अथवा अरयी भाषेत असल तरी चालते. मात्र लिपि हित्र 
पहजे. अभ्यासतताहित्याच्या मयादा निश्चित करण्यास 
हो रात जरी चुकीची असलो तरी सोयीची आई. 
कभी तोडी गाणी परंपरेने चालत येत असत, नंतर कांही 
बखरी व कायद्याची पुस्तके झ.ळॉ परंतु या सर्वीचा अंतभाव 
पुढे बायबलमध्ये झाळा. बायबलमध्ये पूजींच्या अशा मय 
रच्या पुस्तकांचा उद्लेख आढळतो. इतर वाझूमयाप्रमाण या 
वाडूमयाचाहि आरंभ काव्ये व गोष्टी यांपासूनच क्षाळा. पटत 
टद्चूक बायबलमधील जुन्या कराराची पहिली ५ प्रकरण दद 
मोजझेसन लिहिला अशी देतकथा आहे. पण वास्तविर्क 
प्रकरणे म्हणजे निरनिराळ्या बाढांचे एकीकरण आहे 9 
शोधाअंता समजते. या प्रकरणांची छाननी केली अस्तत 
त्यांतील निरनिराळे भाग निरनिराळ्या परिस्थितींत व र 
निराळ्या काळी कसे निर्माण होत गेळे ते दिसर्ते. च 
कर!रांत[ळ रूव'त प्राचीन भाग ख्रिसँ पूवै ८०० क. 
अलावा व सर्वात अलीकडचा भाग ख्रिर्भ पूर्व ३ ऱ्या की. 
तळा ब कांढांच्या मते खिल्रपूव१६८ च्या सुमाराचा अर! * 
जुन्या कर।!रातील माजबारते हा. निरनिराळ्या काठी 
समाविष्ट झाली. सवे जुना करार कांइ' प्रथम क 
म्हणून मानला जत नते. खि. पू. ४ थ्य़ा शतकांत र 
मोझेस याला सांगितलेला कायदा अथवा धर्मशात्र ह्वा च्च 
प्रमाणे त्या काळच्या यहुद्यांतहि बैधक असे. बाकीचा क 
धमेशाज्लांत पुष्दळ पाठांमागून व बऱ्याच वादविवाद ह 
सम।॥ष्ट करण्यांत आला. यहुदी ळोक हे वाहुपयमेजी 
व हृह्ला थरमशाल्लांत दिसून येणारा भाग खिल्तपूर् १६, 
शतकांतील प्रचलित वड-यंपिकी निवडक तेवढाच टी 
गेला व बाकीचा भाग दुर्लक्षामुळे अजीबात गह'ळ शी! 9 
अथवा अंपोक्रिफाप्रमाणें भर षांतररूपार्न शिल्लक रद 
आढळतो. या काळच्या वाडूमयापेक्षा सध्यां उधळत त्त” 
वाडमय म्हटलं म्हणजे बेनतिरा यांचे “एक्लिक्षिअ 2 
ब बारा आद्यपुरुपांच्य! टेस्टेमेटची अरेमाइकेमर्ध्ये लि क. 
प्रतल हा. होत, हा. निदान जेरोमच्या कालापर्यंत क. 
भाषेत होतीं. यावेळी दुवर वाह्यय्रह्ि पुष्कळ होत व व 
पैका ५ुष््ळते तोंडी पर्पर पुढ चालत असे. व 8 वं 
वाळागंतर लेखी हेयऊन वाहूमय पदवीस पोचल. ल 
लोकांनां हित्र समजत नारहाते झाळे त्यावेळी, घमेशा बह 
भ्रेमाईकमध्ये शब्दशः भाषांतर झाळे. प्रथम या व ही 
तरांत पाठभेद फःर असत पण पुढें त॑ नक्की करण्यांत टु 
व लिहुन काढण्यांत आळे, तरजुम्यात 'लाजुप' णत 
नांव अरेसम'इंक भाषेतील भाषांतर करणे ( ताया ना 
शब्दावरून पडलळ,पाहले भ'षांतर आंकेळासचें तागुप जथा 
घसेद्याक्षाचे भाषांतर क्षाळे.ते बाथिलोनियांमर्ध्ये ६.* २ 


- डू चोर्मये 


८ 


महाराष्ट्रीय झारकोडा. ( ह) ३३ 


हित घाड्यय 


शनक्कांत प्रातिद्ध क्ञार्ढे. याच वेळेला सेंमारेटन ताझुम 
निघा!छ, जोनथनचे वाप पॅलेस्टाईनमध्यें इ. स. ७ व्या 
शतकांत निघाळे, प्राफेटांचे ताजुम जोनथन बेन उहिएल 
( इ. क. ७ थे शतक ? 3) याचं आहे. हं पलेल्टाइईन्म व्य 
प्रथम तयार साळे, पण बाबिलोनियामध्यें प्रतिद्ध साल. 
प्राथैने5रित! क्त घर्यशात्र व प्राफेट एवढाच भाग लागत 
अपल्य[॥ळे $।कीच्या भांगाचे भाषांतर नक्को झालेलें नाही. 
तरी पश गाणं दगैरे भागांचे ताजुम झालेलें आहे. यहुरी 
ळोकांत अश्ली देतकश्ा आहे. का, ईश्वशापासून मोक्षसछा 
सिन्नाई 'पैतावः! लेखी धर्मशात्राबरोबर तोंडीहि धर्मशात्रार्चे 
ज्ञान प्रिळाडी. प्रांत बहुतके देनिक आचार सांगितला आह. 
याचीह भहःव लेखी घर्शशात्राइतकेंच आहे. यात “इल्खा 
म्हणव. ते परंगरेने चालत येत असे. भखेरीस या लाचा (- 
झशाक्ताची मइत्त्तची त्वे 'झूडाद्वानाती' (रब्बी) याचे छारा- 
छ;ट करून. ए२त्र केळी, त्यात मिता म्हणतात. हा टाका- 
कारांच्या हित्रू मागत लिहिली आददेत व दी भाषा जुन्या 
करारापेक्षां मिनल जाहे. उपदेशक लोक हृलखाशिवाय इतरीहृ 
गोष्टी उपदरेशभ€गा सांगत अतत. व त्यांचे सुख्य काम ६ 
असे का, तोंडी बर्मनियम हे लेखी धर्मशास्राशी विरुद्ध नसून 
0कच सांडेत. यासुळे तुमेवश न्द्शेन (दरशस्दाखविणें) ही 
तयार झाडी. अषा प्रकारची दर्शने 'एक्झयोस' , ' लेव्हिति- 
कस्त? आणि 'डुटेपवाधरे' यांवर आहेऊ. याशिवाय बहुत 
रवे बायबळव्या भागांवर दशर्न आहेत त्यांस रब्वाथ म्हणत. 
यानेतर, ज्याप्रपार्ये “हळद्या वर टोका होऊन "मिदता 
तयार झाला त्याप्रमाणेच पुढे 'र्गीश्‍नावर टाऊा हाऊत 
बामरा? तयार झाळें व हा दोन्ही मिळून 'टाळमश” (पदा) 
तयार साळे. येथपर्यतचे सवे वाडमय अज्ञात वत्याकडून 
तयार दाळ. या पुढचे हित्रे वाडूमय कांह विवदित अथय 
कारांद.डूग बाहेर पले. याप्वीर्थ वाम तामान्यतः सांप- 
दायिक अते. हे ग्रैथकारहि आपल्य़ा ग्रंथांत आपल्या स्मर 
दायाचींच भरते झतिपादन करात भध्षत. याप्रमाणे क्षर्धवत 
सांप्रदायिक व पैवट शऐेयकारां्चे ₹ वतःचे अले दोन प्रका, 
रथ वाडमय आहे. एक मितोरार व दुत्तरं 'लिरजी'. “मोरा 
या दैतकथा असल. अते म्हणतात. परंतु कांहांव्या मत 
यांचा उद्य दायपलता अथे नक्का करण्याकरता झाला. द 
यांबा उपटोग बायबळूचे पाठ नक्की करण्याच्या काना फार 
झाळा. यांत वृद्दत्‌ षं लघु अले दोन प्रकार असेत. आरंभी 
याशेनवर्ध्ये फक्त '्षेमा? खाणि 'शमोने एसरे' हा आशोवोद 
3 गीते एढेंच अले. यांत षांढ होऊन पहिळे प्राथनेचे 
एुरतळ सुर येथोल भमराम भेअन याने ६. स. ८७० म: 
दूर या नांवार्चे ४सेद्ध केळे. नतर यास्तर्ध्ये निरनिराळय़ा 
* अड[यांत ब प्रशंगाजुरूष निरनिराळे फरक शोत गेले. 
भमारिझम याच्या संघदायाचा ट!ळमइबरोबर अतत होऊन 
श्यासंतर 'सबोराइय? & संप्रदाय दिया, यार पूर्वीच्या 
भैवाह्र ९१ लिर्ण्याचा कम चालू ठेवला. यानेवर 'गेथो- 
४१ 


। नी? हा संप्रदाय अस्तित्वांत उधळला. गेओोनर्चे ठे सुमार्र 
४०० वर्षे चालळें. यांनीं वाड्मयांत टाकलेली भर म्हणजे, 
यांनां निरनिराठ्या वेळो. विचारलेल्या वादग्रस्त प्रश्नांवर 

नीं दिळेळे निकाल होत. त्याच.पमार्णे यांच्या सांःदायिक 
वादावेवादांमधूत निष्पन्न झालेले इह्दे व त्यांची टिपणे हा 
सुद्धां यांनीं मागे ठोंवेली आहेत. यांतील सवीत प्रमुख 
म्हटला म्हगजञे 'गेओनिम सिञआडरेमा हा होय. याच 
कालामध्ये आठव्या शतकांत भानन २(ने एक निराळा पंथ 
काढला. हा पंथ' फक्त बायबलास मानतो च बाकॉंच्या टाका 
वंधेरे मानीत नाहीं. या पंथाचे नांव फइट असं असून हा 
निरनिराळय़ा परिप्थर्लामधून पार पडून अद्याप अस्तित्वांत 
आहे. हा पंथ म्हणजें यहुदी लोकांतील :टिस्टेंट पंथच होय, 
दृल्ल हा पंथ क्रिनिया च लिथुञनिम!सध्ट' आहे.यांची मयर 
रचना पूढे अरबी व नंतर तातार भाषेची एक पोटभातरा 
यांमध्यच आढळते. याच काळी स्पेनमध् मूर लोकांच्या 
अमला ब्वाली यहुदी संस्कृरींचा प्रसार होत शोता, पुढें बाबि 
ळोनियामधील संत्रदाय सोडल्यावर छांहा. उपदेशक पळून 
स्पेनमध्ये गेळ १ तेथ यहुदी थर्मांचा प्रसार करूं लागले. 

उत्तरभाफ्रिका व इटली या देश्यांतहि यहुदं! वाहूमय ब 

संस्कृतीच! प्रत्तार होत होता. यावेळी विज्षेषतः व्याकरण ब 

भापाशाक्ष यांचा अभ्यास चारत होता. याराच परिणाम 

म्हणज्ञे स्पेनमध्ये प्रसिद्ध झालेले एक्झेजसिसु टाकात्मक ग्रंथ 
होत. यावेळीं रालमंड वगेरे ग्रेथावर टोकाहि झाल्पा; त्यांपैकी 
दांहीं उपळब्य आहेत. ल्पेन, आफ्रिका ब इटलीमधील 
यहुदी दाडूमयाच्या कालाचा आरंभ ९ व्या शतवांत होतो. 

फ्रान्समध्येह्रि कांहा प्रसिद्ध भ्रंथ हार होऊन गेळे व त्यांनी 
रामळड बगेर्‌ ग्रंथांवर टाका लिहिल्या. यांत “रदि'हा 
प्रछय़ात होता, स्पेनमध्ये बाराव्या "५ तेराव्या शतकांतहि 
वाहःपयाची वद्ध बराच झपाटयाने होत होती. इन्च ग्ब्रिअळ 
हा एक मोठा! ग्रैयकार होऊन गेला, यानें पारमार्थव टाका 
ग्रंथांखेरीज, तत्तज्ञान, ज्योतिष, गांगेत, व्याकरण बगेरे 
देपयांवर भ्रथ लिहून एक दिवाण ( १॥व्यगुच्छ ) लि हिछा. 
याशिवाय जूडाइ!लिवी यानें बरीच “हब पद्यरचना 3ली. 

मध्यकालीन ज्यू ग्रंथकारांपेकी सवात प्रह्यात म्हरला! 
म्हणजे भोझसवेन मेमन ( यास ल्लिस्तो लोक सेमोना:डूल 

म्हणत ) हा काडोव्हा येथें अल्सून पुष्कळ परिस्थितांतून ब 

देशांतून जाऊन येऊन १२०४मर्ध्ये केरो येथे मरण पाव गा. 

हा वैद्य अतून यानें अरबी भाषेंत पुष्हळते शैद्यकावर श््थ 
लिहिले. त्यांने हिठूमध्ये भाषांतर झ्ञाळें आहे ब हेच प्रेष 
पुढें यूरोपमध्ये या विषयांचे अध्ययन करण्याप, उपयोगी 
पडळे. परंतु याची प्रसिद्धि सुल्य़तः पारमार्थिक अ्थांबरून 
झाली. दे शश मूळ भ्ररबीत होते त्यांचे हिव्नृंत भाषांतर 
झाले आहे. त्यांतोळ सुख्य म्हणजे 'मोरेने भखीग' १ 'मीरने 
तोरा हे होत. याशिवाय त्याते मिना ब ठालप्रड यांवर 
टका लिहिल्या. ष तकशात्रावर एक. भेथ लिहिला, हॉ 


क 


1 यस्स्यययपपपायााााोाशश्ााा 


'हिह्ठ वाड्य़य 


(रंबान)उर्फ नहमन]इड्स यान भेमोनाइडून विरुद्ध'पेटेंटयू चषर 
टोका लिहिली. याचा मंत्रतेत्रांवर विश्वास असे अतत हणतात. 
प्रथम तेराव्या शततकांतच प्रतिद्ध झाळेळे कव्वाली ग्रंथ 
बाहीर आणि झोहर हे यानेच लिहिळे सावे अत्ता पुच्क- 
ळांचा समज आहे. परंत बाहीर यांचा छता. ऐडेडध्वेन 
अत्राहाम्र हा होता व झोहर यांचा कर्ता लिअ[ येथील 


मोझेन होता अर्त समज. या देन्ही पक्षांचे अनुयायी । 


पुष्कळ होऊन गेळे व त्यांनी यांच्या भ्रेवावरील टाका उंगिरे 
लिहिल्या व इतर पारमार्थक व हूनय लिहिले. मूर ळोकांच्य़ा 
अंमलाखाली अतणाऱ्या स्पेनमधरीळ यहुदी लोकांनी सर्व 
ग्रंथ त्यावेळी तेथे प्रवलित अतलेल्या भरबी भाषेत लिहले. 
ष ता भाषा फरन्तमर्ध्ये कोणाला सम्नभत नशे म्हणून त्या 
प्रयांचा हित्र भाषत भाषांतर होऊं लागली, रोपे 
पुष्कळशी इल्नतिब्बन या घराण्याने केलां. पूर्ढे य! हित्रू 
भाषांतरांचा भ.षांतर॑ पुन्हां लॉटिनमध्ये झाळी. याप्रमाणे 
ग्रीक सेस्कजीवा प्रवेश प्रथय अरी व गंतर हित्रू भाषेतून 
छत भपेत येऊन झाला.१३व्य़ा शतकामर्थ्ये हित्र वाडून- 
यची पूर्ग वाढ झालो. या पुढच्या पारम,यिचध स्रेत्रकारांनी 
बडुतेक मागच्या ग्रंथांच्या आधारावर कांडा मैवरवना 
के 2, व लोडिक वाडूमय हे त्यावेळच्या सस्कुनीच्या ओघा- 
प्रमाण व बहुयां देशी भाषांतूनच प्रातेद्ध होऊं ळागळे. तरी 
खुदा यापुढे निरनिराळ्या देशात काहा प्रसिद्ध ह्वित्रू व ळूयय- 
भक व प्रेथहार होऊन गेळे. छापण्याची कला [निघ ल्यावर 
पाहळं हित्र छाडील पुस्तरु राशि, याच रोगीओई इ.स. 
१८७५ त निराळे. यावेळी काही टाईप जञळवगाऱ्य' व प्रर्फे 
तपासणाऱ्या ळीकांपे री झांहा प्रेवकार होऊन गेले.हे भे य कार 
निरनिराळ्य़ा देशांत होऊठ गेळ. ब॒यांनी. थिरनिराळ्य़ा 
विषयावर म्रैयरचना केळी. ह्यांयेडी कांढ्ांनी ब्याकरण, 
कोश, इतिहा वगेरे विषयांवर प्रंथ लिहिले आडवेत. 

१८ व्या ब १९ ब्या शतकांत मोझेझ मैडेलतघ यार्ने 
यहुदी धर्म व लौकिक व्यवहार यांची सागह घालण्याचा व 
हित्र भाषा प्रचारांत आणून तिळा बायबलच्या अळड्य़ा 
भाषेचे स्वरूप देण्याचा प्रतत्त केळा. याने घेटट्यूवर्य जर्मन 
साधत भाजांतर केळ. त्यावरून त्याच्या नब्य' विचातची 
ओळख पटते. याच्या बिदहद्ध पक्षीयाचे त्रिवार जुन्या 
चार्लचे हो). या नेळचा वादविवाद म्हणजे बहु)क घैमो- 
नाइडूल व त्यांच्य़ाविदद्ध अतलेला पक्ष याच्या वा्दाधिदाच्या 
पुनरावृत्तीआ होय. १२ व्या शतकामध्ये नव्या वियाराय 
शोबल्य बिशप वाढले. तरी जुन्या पक्ञाक्डून एकसारखा 
विरांध वाळून होता यावेळच्या दोन्ही पक्षांच्या प्रमुथ- 
स्थानी साधारणत; वाहूनयभक्तपेत्ञां निठ्ठन व पारंगत 
ळाळच जास्न दिसून येतात. जुन्या पक्षाचा अर, यु 
अकिबा हा टालमडचा टीकाकार होता. नढ्या पक्षाकडे 
इड्श्यू हेढन हेस ह| होता. याने पटंट्यूचव व महशोर हे येचे 


यद्वाराष्ट्री क्षानकधा. (ह) ३८ 


| 
1 
1 


| 
| 
| 


दविमतषदादुर गोसा घौ 


सणी ती ीतटीणीटी????णटीणीशीणणीणीशीणीणी एणणणीटर0?णपि”निनिीप0 प पणलसॅ0णललटिला 


माकाााळकाला काक नडालल कळया 


उदारमतवादी अते. याच्या उलट मोकल बेन नहूमान ! संपादन छेले होते. या घादविवादाचा एक परिणाम अत्ता 


झाला का, पुष्कळ प्रंथकारांनी हित्रवरीण देशभाषांमष्4!ई 
ग्रंथरचना केली व काहानी उलटभुलट भाषांतरे केली, 
द्वित्रू भाषेचा उग्थोग करावा काँ, देशभाषेचा करावी 


। हा अधाप जुन्या ब॒ नव्या दिवारांच्या छोळामर्ण्य बादप्रस्त 


प्रश्न ञाहे. हित्रूचाच उपयोग लेखन व « भाषणाच्या कापरी 
करावा अश्या प्रकारचे स्वदेशाभिमानप्रॉरित प्रशरत्न मधून 
मध्रज द्ोतात. प'तु या मापेशे अस्तित्व हे विशेषतः यहुदी 
लेकाच्या भावितव्यतिवर अवलंबून आहे. न 


क्र न नो वी ह 
हि५तबहादुर गोसावी--किंवा अनुपगीर गोसा, 


५ ल्य ७ > नं 
ि.11 अतददार्ताल अनुप दाहरार्‍या राहणारा होता. 41 


गोताब्यांने एक छोटेले सैन्य तयार केळ द्वोतें हा या गोता” 
ब्यांचा घुय ब सरदारह्वि होता. यार्गे प्रथम भरटोष्येचा 
नबाब तुजा याची चादरी परकरली आणि त्याच्य़ा यि 
नेतर मग तो शव्रतंत्र रहून मराठे, मोगल. रजपूत, रोल, 
इंग्रज वगैरेनां--ज्पांनां मिळाळे असतां आपला फायदा 
होईल त्यांना--मदत करी. याचा वडील भाऊ उमरावगीर 
इ!हि चांगला दार असून अयोध्येच्या जवाबाच्य़ा पा 
अक्षे. नाताघताहेब पेशव्यांच्या सांगण्यावखन दत्ताजी शि 
ह्वा बैधाल्यावर चढ इ करण्याच्या उद्देसार्ने, प्रथम नजी“ 
खानाच्या अंतर्वेदील शित्ला ब त्याने त्याचा इतका ह: 
उडविला का, अखेरीस न्जब्याने सुवाची मदत मागत 
लुजार्ने दे मराठ्यांचे अरिष्ट आपणांत्रराहे कोसळेठ ह प र 
अनुपगीर सास दहा-बारा हृजार फोजेतह, नजोड्याथी उ 
तह करून त्याच्या मदतीत घाडिठे, अंताजी माणकेश्वर 
बु रेळे याच्याशी, अनुप्गीरचा सामना झाला (१७५४ नी 
इतक्यांत अबदाली च लुज येत अलल्याची बातमी अँ र 
तेव्हा दत्ताजोने अनुग्गोरच्या मध्यत्थीनं सुजाशी बा 
चाळे धरतु सुजान थापायाची लाविळी तिकडे नज 
ळबदालीत बोलावर्णे घाडिडे; आणि शेवटी अचुप्गीर 
सुञ्ञा याचा थापाथापीस भुलून दत्तजी चकली. क 
अबदाली त पुढें रोहळे यःच्या केचत तो पडुन ), 
घांटाच्य़ा टढाईून त्याचा नाश झाला ( नोढुंबर- दि कर, 
बकनारच्या लढ'ई सुजातर्फे ह्या दभर होता ( व्ह डा 


श्र भ्‌ ह र क प्य़ात | 
त्याने याट! अतर्जेदी प्रां, सन 3७उ त इत्ताऱ्या' 


र्ग 


क ती र क ० दिली 
सुजञा मेल्यानंतर नजीबखातार्ने याला सरदारा डाळ. 
नयप्रच्य! राजकारणावर खंडणी वसुलीस पाठावेळ _ ८६ 

७७ *्> लँ 


बावारने गुळाम काद्राचा पराभव करून दिल्लीस आ, उ 
स्थापिळ त्यायेळी अनुपगीर दिद्रोस कारस्थ!नांत टं शश 
होता. दुरेल शहाअलमनं त्याला राजा“ हिंमतब र्र 
हो पदवी दिला होती. पाटाळबावार्ने याच्या माफ यह क्व्हीं 
दिशध्चि दन्बार यांनां इंग्रजविरुद्ध वळजिण्यांचा प्रयर्न यि 
होता; परत तो फुश्ट गेला. पुर्ढे ननीब व अवुपगीर रश 
बेबनाव इऊन तो अंत*ढदावून निघुत जयपु "त की, 


राहिला. ५फर॥लियावखान व मराठे यांच्यांत भर्चप 


हिभाळयपर्थत 


वगौर हा अनेक भान- 
1६ 


मध्यस्थॉने पत्रव्यवहार होई. अनु 
शडी करी. तो होळझ्र व अलळीवह!दर याच 
(म्हणजे अर्थात्‌ नाना फडणित्तांच्या तफवा ) आई झह, 
महादभीला संदाय होता. एकदां ता फार झाजारी पडला व 

'षधोपचाराने वरा होईना. तेष्हां अनुपगारन जञाढूटाणा 
हनप्रान करून बयपरवाल्यांस या बाबतात साहाध्य़ करून 
कापल्या शरीरास सम्राधान न व'टे असा प्रकार केह्याचा 
पाटोलबावाने त्याच्यावर आरोप ठेविला वत्य'ला पकडण्यात 
मथुग्स लखबांदाहाष रायाजी पाटोल याति ससैन्य पाठवल. 
त्यांनी जाऊन त्याला पकढून भ'णात क्षसतां रस्श्यांत अला 
बद्द'दृरच्या ल४्रांत तो पळून गेला; आणि जरीपटकय़राचा 
क्मांश्रय घेऊन “ श्रमतांच्या जरीप्टकंप्राजवळ आलों, आता 
माझे अंगा मुद्दा शाबांद कराबा, नंतर जे करणे त करा" 
असे म्हणं लागला. या बाबतात झअलीबहाहर व पाटीलबागा 
यांच्यांत बरेचं दिवस बोलाचाली होऊन अखर लाइलाडान 
पाटोलबावार्ने अनुपगौरवा नांदे सोडला. पढ अनपगीर 
भलीबह्ठाद्दरास सांगून थुंदेळलेडावर स्वाऱ्या फरवि७ 1. 
अलोने सवे बुंदेलखंड ह गत केला. यावेळीं अनुपगीर ह! 
त्यांचा/कार आवडत पनळोः हीत त्यात त्याचा लाद 
इजारांची बहोत विली त ग्र्याविरिअवहाना सत ६. 
बहादुर बनल्यावर अनुप्शीरचे महत्र " ह्ते.आढतः पुढ 
झापल्या जह्ागिरांत राहून अनेक उलाढाल्या करीत हाता 
त्याते, आज्यिध् नहा शिरांची, सणा. (दुष्यंत, 'माकाहन 
मर'ठ्य'च्य़ा विरुद्ध बेंड उभारलं त्यास जयपूरकर च साट 
परकर आणि दिष्टचा ब दहा यांनाह मद्ते ५७. 
शोसाळ्य़ांस बादशहाने देत आसर! दिला. पुढ १७८५९ 
त तो राणाखानामाफेत पाटालबावास्त शरण आला. अली” 
बहाहूरचा सुलगा समशेरबहाद्दर याचा द्या पुढ दिव णाह 
झाला दोता. परंतु पुढ दूंप्रजांतत फितूर हाऊन आल्या 
घन्यावरच हा. उलटला. कनल पॉवेल हा घुंदलखडांत 
काबीजातील भाला असतां अनुपगीर हा त्याला फससेन्य 
मिळाला (१६ सप्टेबर १८० )वत्या दोघांनी बुदलखड 
हस्तगत करून समशेरबहद दृरचा पराभव बेटवा नदोवर 
झेळा (१३ आकटो ). याबद्द इंप्रज्ञांनी त्यात्री जुनी 
जहागीर कयम केळी 4 कांही नर्वानाहि दिली. परतु अशा 
मिळाळेल्या जडागिरींचा उग्भ ग घण्यास ता वुढ फार दिवस 
देद्सांनी काल्पी येथ मरण पाला 
(१८२४१). तो यात्याश्रपी होता. [अट डक) वील; अया, 
नबाब; झांशी. ९. ६ ६; म. रि. म. 
वि. ३; त. ऐ. टि. भा. ४; हो. $. ६ मह. दत. बा. प$ 
कान. ] 

ह्दियालप्रप्ित-हिंदुस्थातच्या उत्तःस अपलल्या प्रंचड 
यवैतश्रशांख हे नांव आहे. सर्वे पृथ्वरीभर ह्या पवतांचा 
भितकी उव शिखर आहे" तितको कोठल्याहे पंतांचा 


नादात. पूर्वीचे भूगोलवेतत द्या पर्वैतांत हमे, हिपॉल किंवा 


न जगा, थाडकषपाच 


राजव!डे खं. 


महाराष्ट्रीय श्ञानकोश. (द्द) २४ 
ककत 1 य स््ान्फ््््क्क्््क््न्क्काकानन् 


हिभालथपधेतं 


हिमोष्ास ह्या नांवाने संबोधीत अतत. शिकंद्र बादशहा- 
बरोबर जे प्रक ळोळ येथें आले ते ह्या पर्वतात हिंदुस्थानचा 
काडेरातत प्त्रेत ही पज्ञा देत अउत.् ह्या पर्वताची बायढ्य़> 
मयादा धू नदा समजजळी जाते. काशमारमधषह््या नगा. 
पर्वताच्या शिखरापापून हिमालयपर्वेत पूर्वे वास रेखांश 
पर्गीत पस्तरळेळा आहे ब कविकुलमुकुटमाणि कालिदासाने 
वषयाचा तानदड असेर्जे नांबह्या पतेतसत दि्ळें ओह ते 
सस्था यथाथ आहे. हा पर्वत इतक्का प्रवड आहे का, 
च्या एकतृतीयांश भागाचाच शाध आजपयत लागल 
आहे. अगदी वाव्येकडील बाझूत काश्मेर व भभ्म़ ह्या 
दोन देशांचा अधो अधिक भाग हिसालयपर्वेतांत आहे 
दसरा भग म्हणजे पैजाजांतील होय षह्या भगांत कांप्रा 
जिल्हा व सिमला पर्वतांनॉल संस्थाने समाविष्ट झाळी भाहेत 
ह्या भागाच्या पर्वेस्त संयुक्त प्रांतांताल कुमाऊन भाग व 
वही संस्थान हा. आहेत. ह्या भागाबहलळ आता नरीन 
महिती बराच उपलड्य झालेली आहे. ५०२ झैलपयत 
ह्या हिमालय पर्वैतांत नेपाळ संस्थान गडप झाले आहे 
हल्ली जी माहिती मिळाठी आहे तावरून असं दिसत व्ही 
हिमालयाच्या पश्चम भागाचे तीन भाण होतात व मधल्या 
भायांत अत्यंत उत्तंग शिखर आहेत, तरी ह्या पवतश्रणी- 
पास नद्या उगम पावत नाहांत व हो श्रेणी जलविभाजक 
क्षत्र नाही. ह्या श्रणीच्या उत्तरेस दुत्तरी त्रेणी आह. तो 
प्रणी टिदुस्थान व तिबेट ह्या दोन देशांची मयादा गणली 
जाले ब हीच जलाचेभामक आह मख्य मध्यावर असलल्या 
घ्रभीवतर झांहा. पत्रेतशूग आम्ेय्र द्शकड पत्तरलेली 
आहेत व ह्यांना बीइमुख हिमालय अहे नांत देतां येईल. 
हो शुंगे दक्षिण दिशेस एकदम अदृश्य हातात तरी सरात- 
शोने ह्यांचा उची ८००० किंवा ९००० फूट आहे. या 
बहिभुख हिम लयरापासतन अलग झालेली आणि थोड्या 
थोड्या कमी उंचीची श्रेणी म्हणजे शिबलिक पर्वेतश्रणा 
होय व ती नेपाळांत सुद्धां दिसते. ह्या पर्देताबराछ चिर 
काल हिमरेषा १५००० पासून १६००० फूट अत्तते. हिवा- 
ळय़ांत पश्चिमेकडील बाजला ५००० फूट उंचीवर बफे पडत. 
हिमनद्या या मर्यादेच्या खाला १२००० फुटांवरून पाहू 
लागतात. ब ह्या हिमनद्यांवरच उत्तर हिंदुस्थानचे जावत 
अवळूबन आहे. ह्या भागाच्या भरभराटीसाहे इंच नद्यःच 
प्रवाह कारण भ'हत उतरटहिंदु€्वादांतील सवे नद्यांचा जन्मे” 
भभ म्हणजे हिमालयपत हाय. ह्या पवताचा सुख्पर डग 
मझ्डूणजे नगापत्रत (२६१ ८२९ फट उंव), नदादवा ( २५९६१ 
कूट ), त्रिशूः (९३१८२ फूट ), "क्चुन्हा (२२६५७१ 
फूट ), संदाव्होट ( २२५२३४ फूर ), गोरीशंरुर ( ९९००९ 
फट ), धवछगेरी ( २६८२६ कूट ), गोसइस्यान (२६३०५ 
फूट ), कांउनगया ( २८१४६९ फूट ); बॅगेरे होत. 
पर्ष्यं बाहेरचे लोक येऊन राहण शक्ष्य 
[स करणोह जवळ चवळ अशकय 


लो क.-ह्या भागा 
नसल्यामुळे व प्रश 


हदिमःलयप गरत 


असल्यायुळे ह्या ठिकार्णां जी मागत दिसून येतात ती विचि- | 
न्नरच असतात. सामान्यतः दोन प्रकार्डा मनतुर्ष्ये आपणांत । 
झ्या ठिकार्गी झाढळतात. कार्यारमधल्या लडखपासून भूतान 
पर्यंत द्िसिन येणारी माणे इंन्डो-चायनी वैश्ांडी आडित. 
त्यांची साषा जवळ जवळ तित्रेटी ब घळ बोद्ध नाहे. हिमा- 
ळ्याच्या पश्चिमेकडील भागांत व तिकिम, दार्जिलिंग 
व'भूतान ह्या दे गांत वोद्ध वमांचो छाप उत्तम आहे. तरी 
पण येथीळ लोवांच्या, आडाश नदी, पर्व ।, वगेरेबद्दलच्या । 
ञ्या अज्ञाण कल्पना आहेत त्या दल्यनांन हा घरले दृषिद 
झाला आहे. मुझुलमान लोकांनीं ह्या झागांत थेऊन ३ 
लोकांनां मिकून आपली सत्ता प्रत्थपित कर्ण्याचा प्रयत्न 
झेला पण ह्या भागांतल्या नेततार्गिक अल्थळ्यापुर्ढे द 
लोकांच्या शोयोपुढे त्यांनां हात टेकावे लागले.पुर्ड तिबेटाच्या 
एका धाडशी शिपायाने सुचुलमानी धर्म स्वीकारून आपली 
सत्ता प्रस्थापित केळी. १४ व्या जतकांत सुलतान शिकंदर 
नांवाच्या बादशहानें आपला घर्भ लोकांवर ६ळजबरीरन 
ढादल्यामुळें आज का!मीरचे हांचे लोक शंकडा ५७४ मुस 
लमान आहेत. पण कारमीर सुटल्यावर जुम्मा वगेरे ठिकाणी 
हिंदु धर्मच जोरांत आहे व नेपाळ, पंजाब, संयुक्तप्रांत 
या ठिकाणीं तर बोलावग्रासच नको. ज्या ज्या ठिकाण हिडु 
घर्माचे लोक आहेत त्या त्या ठिकाणी लोकांची दाषा 
पहाडी आहे व हीच भाषा थोल्याबहुत फरकाने रातपु- 
तान्यांत आढळतं. यावरून एक गोर सिद्ध होते ढा, या 
होन ठिकाणचे लोक एकाच वेज्ञाचे असावेत. नेपाळ सस्था. 


दोन 
नांतील भाषा एकाच ए५'कारपव्या नाहीत व संल्थानची 
प्राचीन नेवारी भाषा तिबेती भायेशाी सदृश आहे. हिमा- 
ल्याच्या पूर्वेत मेंगोली लोक जास्त आहेत पण आपण 
जसजसं पाश्चिमेकडे यावे तत्ततस हे लोक कमी झाढळून 
येतात. कुमाऊन भागांतल्या ज्या जाती आहेत त्या एकट- 
कोंड्या आहेत व त्यांच्याविषयी फारशी माहिती उपलब्ध 
नाहीं. शे त को.<ळन्यापारी चटया हिपमाल्यांत जे शतके 
पदार्थ उत्पन्न होतात ते फारल्षे महत्वाचे नाहींत. येथील 
मुख्य थार्न्ये म्हणजे तांदूळ, गहू, जवस, मरूभा व अररंथ 
हां होत. ज्या दुर्रात हवा उष्८ असून दमट आहे त्या 
ठिकाणी मिरच्या, हळद, आलें व्गेरे पदः्थ होतात. कांदा 
उंच ठिकाणी बटाटे विपुल हातात. व कांही. भागांत विलार 
यत्ती फळे चांगली पैदा होतात. दण एकंदरीत हा भाग 
शेतंकीला फारता उपयोगी नाहीं. खा भागांत प्रथम दुगड 
वेंचून जमीन साफ व सपाट कराव वतात डोंगराच्या 
बाजुबाजूने कालवे काहून पाणी झाणून सोडावे, तवां पीक 
हाते. नं ग ल.-या भागांत शगळे अत्पंत महत्त्वाडी आहेत 
ब ती हिमालयाची शेवटली श्रेणी आहे त्या श्रेणीत सांपड.. 
तात. या नंगलांत इमारतींच्या लांकडाच! ज्ञाडे फार आहेत. 
पूवहिमाल्यांत रवर पुष्कळ मिळतो. दळणबळण- 
या. भागात दळणवळण, फारसं शक्य जाही, रेश्वे. कांही 


अददत्राट्रीय झश्नशोळ. (ह) ६६ 


हिर'&! 


>_>>>>:*:८---- 


ठिकाणी अष्धित; उदाहरणाथ काश्मीर संस्थानांत जम्मू १, 
शृजाबांत सिमला येर्थे त बंग,ळमध्ये दाजिळेंब येथ; पण 
था. रेल्वे डागरांतूत जावप्रा्या ळहल्यामुळे थांनां खच 
शनस्वी भालेला झाहे. रापळपंडीउारखे रेत्वो'शेवाय इतर 


। एयरत्तेह्ि आहेत ब ते बेलांशा जाण्यासहि तोईचे काहे. 


बगेसारख्या कांडी ठिकाणी खाल दऱ्यांत वाहणाऱ्या नेद! 
'ोलांडून नाण्याकरितां झोले केलळे आहेत. या झोल्याचो 
कल्पना व तेथूरू प्रवास करणें हें किती धोक्याचे गाडे 
त्याची कल्पना ते तरते पूळू पाडिल्पाशिवाय करगे हे शकय 
नाही. हिमालयाःः्या अत्युच अश्या नोरीदकर शिखरावर 
'बहून जाण्याच्या ज्या चुकत्पा महिमा झाष्या त्यांदी 
माडितो 'गोरीशकर' या लेवांत आढ&ल. 

हिरडा--हृ झ'ड हिंदुप्वान व ब्रह्मादेक्याच्या सर्वे सागा! 
आढळते. हिमालयाच्या बाहू!रांगेवरव दाक्षर्णीद्वदुत्थायांती ठ 
डोंगरांवर (म्हणजे साघा(एणपर्गे खडळाळ, क्ष ७!शा डोगर-- 
सपाटीडर ) हृ झाड फार खुरटे असंत, परंतु दस्यांत, १ 
उंच उंच वृक्षांच्या नंगळांत हें झाडहि मोठे होत ब यापा- 
सुन काळसर रंगाचे कठिण इमारत!चे लांकूडे किले. ता 
जायच्या पुष्कळ जाती. आहेत. या झाडापातूक डिंक 
निघतो. बऱ्ह!डांह गोड काळ तो इतर डिकाबरोबर गोळा 
करून औषधाकरतां कूशवा रंगाबरोबर झिसळऱ्याकरता 
निकत!त.फळ कमीआ1७% पक्क असेल त्याप्रमाणे त्य'छा बा(- 
इंरडा, हिरडा वगेरं विरनिराळी नांवे आहेत. हिरड्या 
औबघांत फार उपयोग एंतो. एके वेळा ओषधाकरित! हि. 
ड्याळा यूरोपांत बरीअ मागणी असे. याचे लांकूड हाघ रण" 
पर्ण बरंच टिकाऊ & सून त्प़रावर काम डांगळे सफाईदार हो: 
यास्तव लाकडी सा!॥[न, शेतीची अवजार, इमारती वगेरे उ. . 
योगी भाहे. रंगवरांपटदर्व्ये.-ाइिदुस्थानांत जी रां१£ 
(कातडी कमावण्याचा ) त्रव्ये ञाह्देत, त्यांत हिरडा हे बरव 
महत्त्वाचे आहे. हिर्ड्याची नुप्तती पूड पाण्यांत टाकली अ€ 
९ंह्वि रंग तयार ट्ोवो. त्यांत तुरटी टाकल्यास चांगला पक्षा 
पिवळा रंग बनतो असं व्हूणत!त. परंतु सामान्यतः त्यां! 
लो घड टाकून काळ रंग अथव! शाई करण्यांत येते. तथा 
हिरड्याला बाजारांत जी एवढी किंमत आली आहे ती रंगा' 
सुळें नसून त्यांतील रांपट द्रव्यामुळे माली आहे. शिरा 
हिरच॥न्या पाण्याच कातडे चांगळे कमावले जाते. एुवर्ढे*- 
नव्हे तर कातड्यातृर झगझगीत रंगाहे चढतो; ब याच 
कारणामुर्ळ इतर रांपट द्रब्यांबरोबर हिरड्यांची पूढ मितळ- 
तात. €2च प्रकारच्या हिरड्यांत र.पट द्रव्याचे प्रलाण 
सारखं न'ते; मद्रास, बंगाल, सुंबई, व संयुक्तप्रांत येथी(€' 
हिरड्यांञ्य! नमुन्यांत रांपट कव्याचे प्रमाण दोकढा १३ | 
३८ प्रेत झाढळून आले आहे. हिंदुस्थानांतील ज्या ठिका' 
णचा डिंरडा असेल त्याप्रमाणे इं*लंडांत त्याला निरनिराळी! 
नांदे हे तात; सदाहृरणा्थं--(१) भरली ( मद्रास इलाष्पीं. 
तीळ 'भिभढीपदण येथील ), (२) राभापुरी, (३) जबळ!]री, . 


हिरा स्का गेफ 


(५) साझस किनारी, शेत्यादे. या हिरब्यांच्या | 
: एभिराळय़रा येतात. कार्ढींच्या मरते जञबलपुरी । 
:याषिव, नांव “ज” अर्से आहे ) हिरडे मिम्ली 


« यांबांर्पा 
विल्लां चांगळे अत्ततात, तर दुतर्‍्या काहींचे । 


( १. ) हिरव्य 
राञ याच्या &राद. उलट अतत. बाजारांत दोन प्रहारचे 
वैवतुळ'काति अथा लांबट, टोकदार, 
बिंवळय़ा गाभ्याचे; आणि दुतरे वाटोळे | 
दुतरे निकृष्ट अततात. | 


२ 


रेडे दिसतात; दो 
नःनद!र, व द्िरवर 
ब शासभर्श(त. पहिले उत्तप व 
याशिवाय ळवचाव्या रंगावरूनहि हिरड्यांची किंमत ठरते. | 
कांडी कावडी कमावणारे लोक फिकट हिरव्या रंगाचे हिरडे | 
५घत ळकतात, व कांडी काळतर तपळिरी रंगाचे पसंत कर” | 

| 


तात.ब्यांवा र, शंतर्गतः-मध्यप्रांत, वर्‍्याड, मुंग, राजपु- 
ताना च गहिंदुस्प्रान, बैगाळ, आणि मद्रास या प्रांतांतून 
इरळया ची [रिर्गत होते; ब मुंबई, कल$त्त आणि सद्रासरची 
बेदर ब संयुक्तप्रात आणि बंगाल प्रांतांत आयात होते. 
वा गेतः-.-प देशाशी व्यापार बराच शोठा असन हहत्ताचा 
अ. द्रडे खरेद, करणारे सुख्प़ देश तयांच्या महत्त्वाच्या 
लुक्रनारने येण प्र ब्रागः--युक्तरोज्य, पैल्नम, जप्नेना, 
ने|्ट्र्या हंगेरी, १ कान्ल. 
हिरण्सकशिपु-टकरेयप 
त्र. याचे दीथेकालप त तष कढूनब्र 
राव्या आत व बाहेर, दिवसास वरा 
दह द ३श्ल, उर्सेव शजीव आ। 
काया घन स्त्यु नसावा अत्ता भ शी) 
यन घेळोकय झिंक; देवादकांस अनेक प्रकार व 
दे न, घहुषि च राजे ठोक यांचे यक्षय्राग मोडून बत फाळ” 


कोत *राज्य केत? याले माद र कन्या जी कयांपू (१.८ 
पातून अर 


हाद, अनुर्हाद, संऱह्याद, दाद, 1 
बाकळ इत्याद पुत्र झाले. दा चाळु (ल्य 
पर्यायांतील सत्ययुगांत विष्णूच्या नृर्पिद् 239 को शश 

र! 21 >>-४ 9 र ळू 

हा]न गर पावळा ९ भागवत ७ स्कंद ० 7? 

पुरण झष्पराय १६००६ ). किर 

ताळ पट | याच्या 
हिशत--अकगागेत्तानांताह पश्चिमेकडाल प्रांत च्य 
व पश्चिभेश द्ोरासानर्थ अरण्य भाहे. 
र्क | रदार 

'(गह्षणत हा प्रांत खुड! अशल्यासुळ या. भागांतून 


हा प्रांतांवळे 
शारपालून तीर्तान येथला व्यापार वाटतो. या 


ग लू ् पी असल 
अः्येत प्रपांक व अतिशय दाट कव तती र मा 
द कराख दे ठोत.्या प्रांतां- 


क्रषीपासून जञलिळा दितीचा 
ह्मदेवापासून आपणाले, 
त्रात, नर आणणि पश, 
गि निर्भीव एदार्थ, इत्यदे- 
बर मागून घेतला. गुढ 


पर्वत हझारा पधत 


> 


म्हणजे हिरात, धोरिशात. ओबे १ ' 
तडा अहुतेक मुठुष डोंगराळ लई. 
पासून ५७५० फुट डेज आहेत. १ 
ऊागरांची उची र २००2०० फूड आ. नं 
ब्ञरभाराच्या सार्याकारितां ५ भाग अट तुळ्या सुभेद!- 
खागाबर एक पोर सुजेदार अशून तो हि स्वी 
«ठया हाताफाला झापतो. येशील होकतंडया सुमार 
५०२००० आहे.व बहुतेक ढोक दिराती म्हृणजे (राणी भाषा 


महाराष्ट्रीय क्षानकोर- ( ह.) २७ 


हरि 


बोळणारे आहेत्त. या लोकांशिवाय नाम शेडी, फिरोज, कोडी 
४ ___.». ब 2. __ 4.>३ र्र न्य जे 
तेमुरी व तैमानी लोक आहेत व ह्यांनां चहार ऐमाक ह सामु- 


, दायिक नांध आहे. शा हर.-म्रांताचे व जिल्ह्याचे मुल्य ठिकाण. 


मोंब्ताळवी जमीन सुयोळ असून पाण्यानें चांगळी भिजळी 


, जाते. हें शहर चतुष्कोशाकाति असून आला पांच महा- 


द्वार॑ आहेत. व येथे चा? ठिकाणीं बाजार असतो. हा सर्ब 
बाह्य देखावा प्रेक्षणीय आहे पण शहरांतल। आंताळ भाय 
घाणेरडा अतन घररे मतांची किंषा भाजलेल्या विटांची 
आहेत. व ठिकठिकाणी अरुंद गल्ल्या आहेत. या शाद्दरां- 
तल्या प्रसिद्ध इमारतो म्हणजे जुम्माम्शाद ( ही शहा 
हुलेनर्म १५ व्या शतकांत बांधली ) व अकांनाव ( ही इमा- 
रत अलीकडल्या दाळांताळ आहे) या होत. शहराची लोक- 
संडय़ा शिबंदी वगळली तर १०००० पासून १४००० पर्येत 
होती. हें व्यापाराचे मुख्य ठिकाण आहे. ब येथून नियत 
माळ म्हणजे रेशीम, लॉकर, अफू, बकर्‍्यांची कातर्डा ब्गेरे 
जिन्न्त हो. व आयात साल म्हणजे तीळ,चह,साक्षर,कापड, 
कापूत दंगरे. इतिहा स.-हिरात शहर बसविण्याचा मान अळे- 
कमांश्‍र दि म्रेटला आहे. माऱ्याची बागा या दृष्टीने ब 
ऐतिहातिक दृष्ोर्न या शहराला महत्त्व फार आलं आहे. 
कंद्र बादशहानतर हिरात शहर सेल्युसिड, पार्थियन 
व सस्ताभिड डोक यांच्या अंमळाखाळून गेळे. पुढें अरब 
लोकांच्या ताब्यांत गेल्यावर या शहराची चांगळीच भर- 
भराट क्षाडी. अरबी ४मळ संपल्यावर या शहरावर सफा- 
मेद ब सामानिद या. इराणी वैद्यांच्या राजांचा अंमळ 
वसळा व त्यांच्यामागून मांगल लोक आले. पुढे इं शहर 
हृराणच्या सफाविद राजांनी घेतळें व यांच्यानागून दुराणी 
ढोक सत्ताधीश बनले. पुर्ढ अहमदशह्टाचा नातू कामरान 
याच्या अंमलाखाली ते स्वतंत्र झाल. यानेतर अफगाणि- 
स्ताद व इराण या राष्ट्रांनी हिरात घेण्याचा प्रयत्न चाल- 
विला. १८६१ सालीं येथीळ सुलतान व अफगागिस्तानचा 
यांत तैटा सुरू होऊन हिरात दोस्त मह- 


दोस्त महंमद 
त गेलें ब त्या वेळेपासून तें शहर अफग।णि- 


मद्च्या त ळ्या 
स्थानाचा भाग आहे. 

हिरि--फार प्राचीन काळापालून हिरे हिंदुस्थानांतच 
सांपडत होते. तपे इतिहासप्रसिद्ध हिरे हिंदुस्थानांतच 
सांपडळेळे आहेत. पण दृष्ली इिदुस्थानांत फार थोडे हिरे 
श्षांपडतात. प्राचीन काळीं ज्या ठिकाणा हिरे सांपडत ह्वोते 
त्यांचे तीच स्यानविभाग करतां येतात;पाहिल्य़ा दक्षिगेकडीछ 
विभागांत कडाप्पा, बेटलारि, कर्नेळ, क्ष्णाब गोदावरी जिल्हे 
येतात. या ठिकाणी गाळांत सांपडणारे हिरे गोळा केळे . 
जात व खणूनहि काढण्यांत येत असत. दुसरा विभाग महा- 
नदीच्या कांठचा प्रदेश; यांतील संबळपूर व चांदा जिह्ह्यांत 
मळोच्या जमीनींत हिरे सांपडत. [तिसऱ्या विभागांत ६० 
सळ लांबत १० ल रुंद अता द्य येतो ब पन्ना ह त्याच 
इंद्र आहे. बा ठिकाणी अद्याप 1६९ हांपडतात. 


2. ययू॑॑ॅााा 


हिरोडोटस 


सुप्रसिद्ध कोहिनर हा कृष्णागादावरीच्या प्रदेशांत केल? 
यथ सापडला हला जगात सुमा बानाआ।, श्राज्ञाल, 
दक्षिण झाःफ्रेझा, उत्तर अन्षेरिका, युरलपर्वत, ओश्ट्राळिया 
इत्यादि प्रदेशांत हिरे सांपडतात. पण सापे दक्षिण 
नाफेझत सर्वात जाह्त हिरे निघरात. सवीत भोठा हिरा 
म्हणजे १९०५ साला प्रिटोऱयाजवळ प्रांमियर खार्णंत 
सांपडलला कुलिनन दोय. त्य़ा बबन ३०३० कॅरट असन 
मत खुमार १॥ कोटी पॉड आहे. यापूर्दी सांपडलले 
मोठ हरे पू्ढे दिल न्नाहत. 
नांव .  रुंपडण्यांच ठिडाण 
एक्तेळसियर दक्षिण आरफ्रिद्ठा 


वजन कॅग्ट 
९७३ (न क फॅलेल) 


श्रे मोगळ हिंदुस्थान २८० (कायलला) 
द ४१० (न कापलेला) 
नेट 2१ क 
वय | १३७ (कार्लेला) 
ओल'फ र ९०० (न कापलेला) 
कोहिनूर र १३० (कापलेल!) 


_या सर्व हिऱ्यांसंबंधी कथा विद्यातेवकाच्या एक! अंकांत 
(वर्प ३२, अक ८ वा “ अग्यशी हिरे” या लेखांत ) दिला 
आहे. हिरा हा शुद्ध कब आहे. तो जाळण्यात अत्यंत उष्गता 

गित. त! सवे पदाथात अत्यंत कठण आहे. त्याच्या 
कझाठण्य़ाश॥ इतर वस्तुंच्या काठेण्याची तुळना करण्यांत येत 
भतत. याच वाठाश्‍वुर्व ३ते ३५ असतं सव त्तिम हिरा 
रगहान अत्ता. इतर पिवळे, निळ, हिरवट, तांबून रंगां- 
चाढे हिर असतात पण ते कमो प्रतांचे होत. काळा ड्रिराहि 
असता. पलू पाडलह्य़ा हिर्‍्यांतून प्रकाशाय बरेच वक 
भवन व परार्तनाह होते. त्यामुळ तो इंद्रवनुपी गार 
प्रमाणे दिसता. हिरा फार तेजच्वी असशे, त्याचा 
प्रकाश प्रकाशांतून अधारांत नेल्यावराहे पडन) हिम्याचा 
बुवा उययाय अलंडारांकडें करत'त. त्याला अजेक 
तऱ्हच पलू पाइतालव या पेळंवर त्याची किमन चढत 
अत्तत, पंठ पाडण्याचा दला हाठडल९प अमस्रस्टरड्न येथे 
परमावपात पाचल, आहे. व तेथे हा धंदा ज्य लोकांर 
हाता आह. विलायत्त इतर शहरा पैल पाडतात. हिंद- 
श्यानात लर.फ लाक हिरे रतांच्या बजन!ने तोळरात. पण पर 
दुशात छर्टन तोलतात, (१ करट >२ रही : ४ ग्रेन ) 
काच त हिर कापण नक्ष क'म, धघ्याळांत घा ठण बंगेरे कर 
ताहि हूर लागत[त हऱर्‍्याचा जास्त खप भतमारखत ह!” !, 
जगाल ल डिऱ्यांच्या पद[शापका रश. ९ढ दाक्षण पाफ़्रपत 
द्वोते व यांपेका ह. ५७ 0 ६० पंत्रीत हिर अर्धार१त जातात 
सूळ हिरा हा विप नाहं पण त्याची टोक पोटांत आंत. 
डय़ात कांडप्रमा्ण चिरत जातात म्हणन यत्यु येतो. गोल 
अण्यासारखा हिर गिळल्यात मनुष्य मरणार नाहीं 

॥ढशडोरल->हिरोडोरत हा एक प्रचंनग्रंक इति- 
हा्कार अपुन त्याल! '* भाशा हात्हासक!र ?' स ह्हण- 
तात. त्याचा जन्म आशयात्रायन्रमर्थ्य हुलिकारयेत येथे 


महाराष्ट्रीय शानकोश. (हृ) ३८ 


र्‍ाणणणणणणणणणणण्कण््््णणणणणणपपर्णि"------>>भ-भममममाम्नापूननमननपपीपीपपलटट 


हिलरिप्पेरा 


वडा अ 


'स्लव्नपूव ४८४ च्या ग्रुमाराप झाला. तो हूराणा राज्यात 
रहात हाता. पण पुढे त्याच्या घराण्यावर सरकारची अव- 
छेपा ज्ञाल्पामळ तो देश सोडन निघाला अतावा. त्याचे 
सप ॥शक्षण म्रंक भषेमध्येच जालें असून व्याकरणविपयक, 
छाररक, व तंगोतारिक्षण'हि त्यांला मिळाले दवार्त. त्याने 
मक वाझ्यपाचा चांगळा अभ्पाप्त केला होतः. वया*्या २० 
व ३३ च्या दरम्यानच त्याचा त्वे प्रशा झाला. तो पुष्स्ळ 
ठडाणा भंळा व त्यार्ने तेथील एकदर पारोश्थतींच ह६वतः 
प्यालचन कळ त्याच्या! इतिहासास सरे जगाचा इतिहास अर्स 
त्याच्यामागून शे नांव मिळले ते अगदी यथार्थ हाय. त्यार्ने 


2, "७ ७ 
ज्ञ 
ल्थ 

| 


थ प्रवात कल, तेथील साक्षित्त माहिः॥ त्याने लिहून 
| ह. तरा त्याच्य! इतह्यास|स सव! गाण ब्हूणतां येत 
नाह. व सत्य इतहास म्हणन त्याला फारशी किंमत नाह्वां 


ऱ्धु 
कि 


हिरोडोटसचो भाषा चांगली असन त्यांत भफ़ा नेमता! 
व॒नार्वान्य दिसन येते * 

डिलाटप्परा, स स्था न.--बंगाल, एक देशी संस्थान 
टिघयेरा जिल्ह्याच्या पेईत हृ ६स्यान आहे. क्षत्रफळ ४११६ 
चोरक्ष भेल. या संत्थानच्या उत्त*त व दक्षिणेत एका- 
पेक्षां एक जास्त डवीच्या पर्यनांच्या सहा रांगा अ'दतवब 
त्यावर बांबूचा बेट असन पायथ्याशी सागाची झाडे आहेत 
या. परवेततश्रणीतूनच खोवाई, दालाहू. म्रनु जुरी व्गैरे 
नद्याचा उगम आहे व॒या नद्यांच्या शोगारमे जलपर्यटण 
करण सायीव झाल आहे. ह्या संस्थानांतील गोमती नाच्या 
सुखाजवळ एक डुंवुरा नांवाचा घवघना आहे. हेवा आरग्य- 


कारक अतून उष्यनचे मान बेताचे आहे. यथे पऊतत ७५ इथ- . 


पढत. इ ति हवा त.-या लस्थानचें नांव टिप्वरा ( भ्रिपुर ) 
अतत का पडल हृ सांगण काठेंग आहे. “राजम,ला? नावाच्या 
बया काव्यांत या सस्थानाबहळ पेराणिक कथा अहे 
तात अस म्डटळल आहे. का, :द्रशशी ययाति राजापासन 
ह (टप्परा राजवराणे सुरू झाले. हे राजघराणे शिवीपात्तक 
हात. या सस्थानावर मुलुळपानांदी सारी प्रथम १२७९ 
नाला झाली, सोळाव्या शतकामर्ष्ये या संस्थानच्या राजांदी 
माठ पराक्रम कळ. १७६५ ताला इंस्ट इंडिया कैपनीला 
बंगाल प्रांताचा दिवाणी मिळाळी तेव्हां कप-सरक!रनें 
टिप्वरा सस्थान्न्या गादीवर एक राज्ञा ८ सविला. १४०८ 
साळापासून प्रत्येक राजा गःदोवर बसण्यापू गी इंग्रज सर” 
झर्‍रारहून परवानगी काढाडी ल गते. ह्यः संस्थानचा! दहृल्यचा 
रःजा वारवेक्रमाकिशोरदेव द्दा आडे हवां 
असून १९२३ साली गादीवर आला. वर्हनवाणिकय बहा” 
हर हा पदवी या सेस्यानच्या राजांनां १२७९ हाला. गीरच्या 
राकान प्रथम दिला, ये्थालळ संस्थानिक रोशेनाबादचा 
जमील्दारहे आहे या जमीनदारीचं क्षत्रफट५5०चोरस मेळ 
अन उत्पन्न तपेध टिप्येरा संस्यानच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त 
आहे. संस्थान व ही जद्डागौर यांडी बिलकल फारकत होऊ 
नय असाहू वरले आहे. संत्थानच्या 


झल्पवयी ' 


वारला. हेक्कांबईळ. 


हिशेभपद्धति 


महाराष्ट्रीय शानकोश. (ह ) ३९ 


हिस्सार 


आजपर्यंत वारंवार तंटे झालेले आहेत. म्हणून १९७०४ 
हाला सरकारनं कांही नियम ठरवून दिल. 
छो क व स्ती.ऱसत्यानची लोकव्ल्या १९२१ साली 
३०४४३७ होती. संस्थानांत अगरत्ला नांवाचे एक *इर 
वं १४६३ खेडा आहेत. येथे शकढा ४४ लोक टिप्परा 
किंवा मंग भाष' बोळमात व दीकडढा ४० लोक बँगाटा भाषा 
बोलतात. येथें हिंद लोक डीकडा ६७ व सुसुल्मान २ व 
बौद्ध लोक दोकडा तीन आहित. टिप्पेराचे लोक मूळच 
सोंगाळिग्रन वैज्ञाने आहेत या लोकांचा धम ("कट हुंद्घल 
झाहे. पती येथें नरमेघाची चाल हाता यांच्या लम्नाच्या 
चालीहि विचित्रच आहेत. एखाद्या युवकाला जर कुम! २८ 
कशा लग्न लावावयाच भअ"लतर त्यात आपल्या भादी 
सासऱ्याच्या घरा तान वर्षे रःहून तेथे नोकर! करून उमेदवारी 
केली पाहिजे. बालविवाह थोडे हातात शेतकी,बब्या 
पारू.-येर्थे तांदळ, ताग,तंबाख, ऊत घिरच्या, कादं वगर [प्रक 
होतात. येथे हलक्या प्रशींच कापड तयार हाते. यथोल 
निगम माळ कापत; लोके, तीळ, बोंडे व आयात माल 
मीठ, राऊेल, तंबाखू व विलायत माल हा. होय 
राज्य का र॒भा र.या संस्थानचा कारभार भगर 
तल्प़ाचा प्रधान पाइतो वे त्याच्या मदतीस दिव!ण व इतर 
कामगार असतात. दृष्टी महाराज अहपवयी असल्याकार- 
णार्न एक भाशम्रिपडळ राज्यकारभार चालातरिते. या र्स्था- 
नचे क्षात विभांग असून प्रत्यक विभागावर मेजिरद्रेट १ ९्ट- 
क्टर असतो व तो न्यायखात्याच्या बाबीखर/ज इतर तव 
व्यव्स्थेंबद्वळ प्रधानाला जवाबदार जसता. मुख्य कोट 
म्हणज 'खाश्त अपिलेंट कौट ईं आई ब त्यांत तान न्याया" 
घोल बघतात. या कोटाच्या खालाखाल इतर स!मान्य क!ट 
असतात व त्यांवर एकेक न्यायाधीश अश्वततो या सेत्था- 
नर्ये उत्पन्न सुमारे १४ लाख ४. आह ग्रेथे शिक्षण फारत 
नाही. दरीकडा २३ लोक साक्षर भाईत 0. 
एक हायस्कूल, बऱ्याच प्राथामक झ्ञाळा, एक धेंदेशिक्ष 
णाची ह्याळा अदा *स्था भाहेत. यथ शिक्षण माफते आह. 
[हरबपद्धात 8 ॥ मानवा 3 नुभवाबर!षर सधारत जा? 
व्यवहार जसजता अधिक गुतावुंताचा ह्ऊ छागता ततसत्स 
हिशोब पद्धतींत फेरफार कराव लागतात. येईल ती. जमा 
भा.णे जाईल तो. खचे अला धापट हिकेब अवाचीन व्प्रव- 
हारात मळींच चाळावधाचा नाही गु" गुंता हव्या ऱ्या 
व्यवहारच हा. विकात हास, चढाआओढव व 
पक वि&-( 0: 'हितेती. मनमागत क्यानी टू 
डाळव नाहीत, चढ ओढ फार झाल्यामुळें तुकसान न 
तां कमीत कमी किमत लावदां. आली पाली त 0 
ओढळ जाण्यासाठी फे यदाहि बरा देतां. भाला पाहूज. 
यासाठी करखानदारात किमत टूक्ष्म गाणित बरून बसवावी 
ठागते सवे झालेल्या खर्चाची पूर्ण वहुलो योग्य सुताफा 
द्द भ्या बेताने एकंदर निघालेल्या मालाची अ त्या 


मालिपेशा प्रत्येक जिन्नत्ताची झिंसमत ठरावयाची असते.आणि 
क्रत्यंत विनिध प्रकारच्या अनेक खर्चाचे अंश अत्यंत लहाड 
उत्पन्नःस्तृंजअर देखील अ!कारावयाचे अततताद. उदाहरणाथे 
एस्र द्य. कारखान्यांतून एका वर्षांत लहानमेठ १० लक्ष 
नग तयार क्षाले तर प्रत्येक नगाची कझिंसत ठरवितांना संदे 
खचे शक्षांत घेतेले पाहिजेत. झाणि ते बसुळ करण्यासाठ 
ठी रक्कम निरनिराळय़ा ,प्रकारच्या तगांवर योग्य प्रमाणाने 
बांटलढी पाडे. याप्ताठी प्रत्यक्ष व्यवहार पडू एका वषय 
एईंद्र खधे दादून, भांडवलाचं व्याक, भाडे, म्यानेजरचा 
पगार, येत्राची झीज, कामळऱ्यांचा खने, सरकारी आगि 
म्युनिसेपालिटीचे कर, या सवे गोष्टी लक्षांत घेऊन वस्तूंच्या 
उत्पःदुळाचा खर्च काढण्यांत येतो. आणि तो एकदर उत्पार 
दुताच्या प्रत्येके अंशावर विभागला जातो. त्यानंतर 
बाजाराकडे लक्ष ठेऊन फिंमत बसवावी लागते आणि 
कोणत्या वस्तूच उत्पादन विशप फायदेशीर होते ते क'ढा- 
चयार्ये अस्ते. कज्बव हिक्षेबप द्ध ति -र्‍हिशेबपद्धति 
जसजशी व्यवहाराच्या गुंतागुंटीमुळे विकसते तसतशी ढोरटो- 
तीळ कज्जामुळाहे विकास पावते, आणि धंद! करणाऱ्याला 
कांही तरी छिरेब ठेवणे प्राप्त होते. न्रिनिराळ्य! प्रकारच्या 
गणना करण्याचा कोटीत प्रहंग येतो. आणि त्यामुळे झालेले 
नुकत्षान आकारण्याच्या बबतांत कोटांनां विचार करावा 
ळागतो. त्यामुळ व्यवहाराचा निरनिरात्टरी अंगे,व नुर्तानाचे 
निरनिरा> अकार याथ पृथक्करण होतं. कुटुंड हो एक सस्था 
घरून ते कुटंब रेल्ये वग? शा जो व्यवहार करतं त्या व्यव” 
हारामध्ये रेषेच्या चुकांमुळे नृडसान झाल तर कुटुव नुरू- 
सानभरपाट्स पात्र अह. मनष्य अपघाताने दग,वला म्हणजे 
दुटुंबाचे नुरषान किती झाले याविषयां न्यायार्धाशांनां 
नारवार निकाल द्यावे लागतात. तेव्हा प्रत्येक मनुष्याची 
तिशिष्ट वयांत असलेली अधिक वर्षे जगण्याची अपेक्षा 
वरे गोष्टी लक्षांत वेऊन त्याचा निकाल द्यावा लागतो. 
याम्रसंगी आयुमांनार्चे कोटक उपयोजार्वे लागते, गणना 
करण्याच प्रसून तंग्यामळ उत्पन्न हातत ञआाण गणना करर 
ग्यांची पद्धाति ठ$॑ लागली म्हणजे ज्या गोष्टी व्यवहाराचा 
विषय नसतील त्या हे'ऊं ल॑गतात शात्व हिशेपद्धति.- 
विमा हा जोधा झलाती मनुष्यात अयुष्याचा अपलक्षा 
अधिक १०५व,स्थतपणें मोजतां येऊं लागली म्हणूनच घंदा 


झाला. अव्हा हइ। 1८ द्या! नव्हूता तेव्हा चढ्य़ाचा धद म्हणज 


केवळ स्ट्वाजीच हा! ( '*जमाखचे पहा 3 
हित्लार, जि ल्हा.-ापॅजाब, अब'ला विभागांतील एक 


जिल्हा. ह! जिल्हा. 'बिकानरच्या अरण्याळगत असल्यामुळ 
दजावपेक्षां राजपुटान्याशांच या. जिल्ह्याचे बर्च साध्य 
जाहे. या जिल्ह्यांत माळरान बरच आई ठिकठिकाणी 
कग्वली पर्वताच तुटलेले भाग & हत. जिह्षह्यांतील 'बहु 
तेक जमीन पुळणीचीच बनलेली आहे. या जिल्ह्यांतील इशा” 
ब्येकडाल भागाचे वरच्या गगथडीशां षनहपताच्या 


हिस्स्वार 


घहाराष्ट्रीय ज्ञःगकोशा. (:! 


) ४० _ 'उच्नंत्तय 


बाबतींत वरच साव्य आहे.दक्षिगेकडीळ भ!ग राजपुतान्याशा 
व शिरसा पोटविभाग पश्चिम पंजाबशीं बराच जुळतो. या 
जिल्ह्यांत हवा अतिशय कोरडी अल्ल्यामुळे निरोगी आहे.या 
जिल्द्यांत उऱ्हाळा व हिवाळा दोन्ही कडक असतात.पाऊस १४ 
इंच पडतो. इ ति हा स.-जिल्ह्याच्या बऱ्याच मोठ्या भागास 
पूर्वी इरिआना ई नांव होते. ह्या भाग पूर्वी सुपीक होता. 
बया भागाचा राजघानी इसी ( पहा ) हें शहर होते. या 
जिल्ह्यांत ८.ब्य़ा शतकांत प्रथम तोमार रजपूत आढे व 
नेतर चव्हाणवंशी कोक माळे. १०३६ सालीं गक्मनीचा मह. 
मद याचा मुलगा मसाऊद याने ह शहर घेतले बघ जरी 
कांही काळ त॑रनपुतांच्या ताब्यांत होतें तरी पृर्थ्वाराजाचा 
पराभव झाल्यावर तं दिल्लोच्या राज्याचा एक भाग होऊन 
बरळू. १८ व्या ळतकापथेत द्या साग ससुलमानी ऊम- 


फारशा! पिर्के होत नाहींत. गून ह्या जिल्दांत जर पाऊ उ 
पडला नाह तर दुष्काळ ठरलेलाच आहे. येडीळ उुल्य पिक 
म्हृणजे कापुस, गहूं, हरभरा, जवस, ऊंस, मका व कांह 
भागांत तांदूळ हा. होत. गुरःच्या उत्तम शिपडेबददळ या 
जिह्ह्याची ढ्य़ाति भ्ाहे. येथ पश्चिमयसुता कावा घर्ग ( 
काळे ब सराद्देद कालवा &से कालवे आहेत. व्याप: रभ 
दळणबळण. जिल्ह्यांत उद्योनधदे महत्त्वाचे नाहात.जाडे 
भरडे कापड चोहोकडे तयार होते.येथ कापसायी *:रक, काढ- 
ण्याच्या व कापूस दाबण्याच्या गिरण्या आहेत. शिवानी येथें 
तांबे, पिहळ ब कांस ह्यांचा मांडी व कोरलेळ दरधाजे उत्तग 
तयार होतात. ह्या निल्ह्यांत व्यापाराची मुरूम ठिकार्ग 
म्हणजे भिवानी, हंसी, ह्विस्सार, बुधजाड व तरसा डॉं 
शहरे होत. ह्या जिल्ह्यांतून राजपुत[ा-१॥ळ-: रेल्देती 


दावाठ नरभनराटोर च्यला डोता च याच कपल्यातून तेसूर- ॥ ९९-७७ काता जल्त ८ रदन उेवाब रेल दुदळाड 


ह... 


ख्गाची स्वारा दिल्लीकडे वळली होतो, १८ व्या शतकांत 
या भागावर मुळचे रजपूत पण मुसुलमानी धर्माची दक्षा 
बेतलेश्या जोहिय व भट्टी या लोकांचा अमल बतला. १७०७ 
साळी औरंगझेब बादशहा मृत्यु पावल्यावर हा भाग 
नबावशह्ठा दाऊदखान याच्या अंमलाखाली गेला व 
त्यावेळीं या भागाची अत्यंत भरभराट झाली, पण १७३९ 
सालीं नादीरशहा्ने या भागाची, घुळघाण केली. दिल्लूच्या 
बादक्षार्ह्दाचे तुकड झाल्यावर हा भाग म्हणजे शंख लोक, 
लट! भद! लाळ च [दलछाच्या बाद्राहाच सन्य यांच रण- 
क्षेत्र हुऊन बसला. व कांहीं काळ य[ भागाची चांटणीया 
तौन पक्षांमर्थ्ये झाळी. पण १८०२ साली हा समुल्ख शिंदे 
सरकारच्या ताब्यांत गेला. परतु १८०३ साली शिंद्यान 
७$पनीसरकारबरोबर तह केल्यामुळे हिस्सार व तिरसा हे 
सुळूख इंग्रजांकडे गेळे व एकदोन लढाया झाल्यावर १८१ 
साली भट्टी सरदार पूर्णपणें शरण आले. व इंग्रजांची सत्ता 
पूर्णपणे प्रस्थापित झाडी. पुढे जरी कांह वर्षे यावर शोख 
लोकांची सत्ता होती तरी १८४३ च्या ठुमार! हा भाग 
इंप्रज सरकारच्या पूणेपर्ण ताब्यांत ग्रेळ ब या भागाला 
भ्रह्ीयाना जिल्ह्या हे नांव दिलें गेळ, व॒ १८४४, १८४७ ब 
१८५५ सालीं नर्वान मुलूख या (जल्ह्यांत ज्माविष्ट केले. 
पुढं १८५७ च्या बंडानंतर या जिल्ह्यांत बरेच फेरफार झाले, 
छो कसं ख्या.--दहृिस्सार शिल्ह्यांत चार शहरं ब ९६१ खडी 
आहेत. १९२१ साली येथोल लोकईंह्या ८१६८१० होतो, 
था जिल्द्यांचे हिस्तार, हेसी, भिवानी, फताहाबाद व लिरसा 
शते पाव ताळुके ताहित. या जिल्ह्यांत हिंदु लोक इकड! 
७०; श्यांच्या «।ळोखाल सुसुलमान व त्यानंतर शोख लोक 
आहेत. येथ इरियांनी, बांयरु दिवा देसवाली, पैचाबी ववाप्री 
जा आत! प्रचारांत आहेत. जिल्ह्यांतील लमीदार लो% 
लाठ असून एकंदर लोकसंट्य़ेपैका $ ळोक ते आहेत 

णटबंधाऱ्याने भिजण!री लमीन सोडून दिली त्र 
बाकीच्या बहुतेक भागात पावसाळी पिकांशिवाय. इतर 


नञाखल, तोहूना ह्या भागांतत जाते व नोषधपर-बिकानर 
तवे ह्यो शिरसा तहशिलांतन नाते. तह शी ल--हिस्तार 


डिल्ह्यांतील एक तहृशीळ क्षत्रफळ८१०३ नोरस भेल अणि 
टोकरूल्या ( १९२१ ) ११६२६२. ह्या तडशिलांत 
मुख्य टिकाण हिस्सार शहृर व ५१३५ संडी आहित. 


अ%. 


इृरिलाच्या उत्तर भागांत खुळ मैदान अतून त हरिया- 
नांचा भाग आहि. श॑ ह २.-हिस्तार जिल्ह्याचे सुय ठिकाण. 
ह रानपुतानामाळठ। रेल्वेच्या रेवारी भटिंडा शासवर आहे. 
लोवस्ती (१९०१) १७६४७. हं ६हर.फिरोजळादा तुवठख 
याये १३५६ सारीं स्थापिले ब हा पश्चिम बुला कालवा 
ह्या नांडाने प्रसिद्द असलेल्या कालब्प्राच्या योगाचे हश शो * 
रास पाण्याचे सुख आहे. १४०८ साडी हें महेद तुघलखास 
पुन्हां जिंकून परत घेतलें. हृ ज्षद्दर ब'बरच्या हरीच्या 
बेळ शिदंदीर. आणे होते. ब पुढ मोगळ अ दारात सर- 
कारच सुख्य ठिकाण म्हणून प्रसिद्ध होते. शा; शहरास शीख 
जोकांनी वारंवार त्रास दिला. पुढें १८०३ रुळा हे शर 
शयरजांच्या ताब्यांत गेल. तेव्हांपासन ह्या शद्दर!ची शर रा€ 
होऊं लागली. येथ ऐतिहासिक दृष्टया फिरोज्ादाते तांध 
छळेला किल्ला महत्वाचा आहे. ह्याछिल/ख गजरा रच्या लत 
हुमायूमच क्षे सरदार उडलेत्यांची थढगी ये£ जात. पथ 
म्युनतिपालिटी आहे. 
हुपकत्सग---एक प्रसिद्ध चिठी प्रवाशी, डॉ चात” 
मध्ये क्‍्यूशो जिल्ह्यांत होनन फ ग्रावाजवळ ३०१ ती 
जन्मला. आपल्या वढील भावाप्रमाणच तोहि तहान वयांत 
बद्ध भिक्षु झाला, घ त्यानें चीनश्र ढांही ब ब: ९९. 
किशन फू राजघानांत असतांतेथ याजी विद्वान म्टूणन र? 
झाली. बोद्ध घर चिं मूल्स्थान जो हिंदस्थांन 6। पाहा शाली 
त्याची फार इछा होती म्हणन तो ६२९ साळी इत्या 
नाकडे याठयास (नेधाळा, चीनची रूरतह्द कोणाद्रि माप्ता 
न आलांडू दण्यांदंषया चीन सरकारच; माघ होती. तथा! 
युक्तिप्रयाक्त करू< त्यानें चीनची सरह ओ<राडी ५ म 


| 


हुकेरी 


महाराष्ट्रीय शानकोश. (ह) ४१ 


"हुगळी 


संकटे सहन करून रशेवरा तो दुस्थानांत ओला. क!रमी- 
रच्या दुऱ्याखोऱ्यांतील मठांत दोन वर्षे अध्यायनांत घाल- 
विल्यादंतर तो मथुरेसत गेला. गेतर ठाणेश्वर, गंगा-यमुना 
नद्यांच्या कांठर्ची स्थलं वगेरे ठिकाण जाऊन कनाज यथ तो 
पोचला. नंतर वौद्ध व दद धर्मक्ेत्रे च प्रातिद्ध शहर पादहला 
नालंद येथ त्याने दोन वर्षे संस्कृअच्य़ा भध्ययनांत घाल- 


02 _ «व 


विली. य। ठिकाणीं त्याने बछतत ज्ञानाचा अभ्यास कला, पुढ 


तो आसाम, ओरिता इत्यादि 16 ७णा जाऊन व जवळ जवळ 


सव हिंदस्थानभर प्रवाश्त करुन काबूल मागान १५ वषान 
परत चौनला गेला. त्यार्ने बरोभर, डिंदुप्थानांतून माठा ग्र्थर 
संग्रह, मूर्ला, व इतर अवरशप ची ला नेले. चीनचा बादशहा 
ताइसुंग यार्ने त्याचा मोठा सन्मान करून त्याला आपल 
प्रवासदत्त लिहिण्यास स्ांगिनल, त्यान ६ गोष वबल 
केलो व (ढिद स्वातातून आटल्या खर्वाच (दद भपत | 
भाप तर कण्य़रास त्याने प्रारम कला ६४८ साला त्यान 
आपले प्रद!'सवत्त लिहून पुर कळ प्तरंणापूर्दा कांही ।दवत्त 
त्या आपल्य! शिष्यांव्र डन भापण केलल्या चांगल्या कृत्यांचा 
थादी १ भापातरलेल्या पुस्तकांचा यादी तयार करविला व 
ती आपल्या शर्व शिभ्यांदेखत वाचू! धत! झसे म्हृणता1.तो 


६६४ साला वारला. त्याने शज प्रवासव्रत्त लिहून ठॉवेले त 


इदस्थानचा प्राचीन इतिहास लहिण्याच्या काँमी फार 


1 ह ४/:.3- "९.6, >. 
हुकतत--यवड, बेळगांव जिल्हा, चिकडा! तालुकय़ां- 


ताल एक नांव. लोकवस्ती ( १.० १) १२६५ गांवाबाहेर 
१६ व्या शतकांताल मुततलमाना इपारती, स्मारक व मोठ- 
मोटा थडगी आहेत. विजापूर बादशाहीचा भंत झाल्यावर 
बेळगांव जिल्ह्याचा एवढाचे भाग मराठ्यांच्या ताब्यांत दाता. 
हुध्रागांने १७६२३ साडी म!धवराव पेशव्यानें कोल्हापूरच्या 
महाराजास दिला होता पण त! त्यावडे फार दिवस रा!हला 


नाह. 

हुगळी, जिल्हा -_बँगांल 
हावरा जिल्हा वगळला तर या 
चौरस मेळ आहे. या जिल्ह्यांत सु 
हुगळी, दामोदर व रूपनारायण. या 


जो गाळ वाहन येतो त्यामुळ यान विर 
चालली आहेत व आसपासच्या प्रदेशापक्षां जास्त उंच हात 


आहेत. या नद्यांच्या दरम्यान पष्कळ दलळदळीचे प्रदेश 
उ:पन्न साले आहेत.या जिल्ह्याचा हुतेक भाग सपाट अर्भन 
दिक ठिकाणी दलंदडीच्या जागी रान मावले आहे बऱ्याच 

काणी पिंपळ, वेड, ष!ंब. वन्ळा यांचात्तिड आहेत. शिवाय 
खजुराची झाडें व ताडीरची झडेंहि बराच आहेत. येथाल 
इवा कोंदट, सदे भाहे. दर वर्षी अदमार पाऊप ५० च 
फ्त इातह्ासत.-ऱया जिव्ह्यांत इतिह्ासरास्मरणात भशा 
३१७ळ स्थळें आहेत. इतकच नह तर हराळ दोतीरावरालि 
अव्यक गांताशा इतिहासाचा कांहींतरी घंबंथ थता. उदा. 


बरद्वात भागांतील जिल्हा, 
जिल्हार्च॑&श्रफळ ११९१ 
ह्य़ नद्या तान आहेत; 
तीन नद्यांच्या यागान 
द्यांब्री पात्रे वर येत्त 


सातगांव. सुलभ नौंकानयनामुळं हुगंळो शद्ाराला महत्त्व येऊन 
पोतुगीज लोक येथें येऊन राहिले. पूढे इंग्लिश लोकांनो 
आपली व्यापाराची पेढी येथच स्थापन केली व याच ठिश्ठार्णी 


"त्यांचा व मुसलमान लोकांचा प्रथस तटा सुरू झाला. यांचा 
परिणाभ असा झाला काँ, 


प ठं इंग्रजांनी हुगळो शहर सोडून 
देऊन कलकत्ता शहर हे १६९० साली मुख्य ठिकाण केले, 
पढे फ्रच लोकांनी चंद्रन्गर येथे, डच लोकांनां चिनसरा येथ 
व डॅनिश लोकांना तिरामपर येथ आपल्या वखारी स्थापल्या 
१५७५९ साली बर्हान, मिदनापूर व चितागांग हां मारदा- 
सौमर्भ :ईघ्ट इंडिया कपर्नाला सेन्याच्या खचाकारेतां म्हणून 
दिलॉ. १८१९ साली हुगळी ह्या एक निराळा! जिल्ह्या क्षाला, 
लो कव स्ती.लर्‍या जिल्ह्याची लोकसूड्या १९२१ साला 
१०८०१४२ होती. येथें नेद्दमी बाहेरून फार लोक यतात. 
म्हणन लोव्संब्या दःदतेशी दिसते. कोक बाहरून येण्याचं 
च्छरण येये निरण्या पार अणद्देत- द इतर उदान्व्व्वाच ह 
| माहेरघर आहे. या जिल्ह्यांतील मुख्य शहुरे म्हणजे हुगळी 
िनसरा, सिरामपर, भद्रे्व, उत्तरपाडा, बेघबाटा, बस 
बारीया हा होत. येथील देशी भागा म्हणजे सध्य बंगाली 
होय. व एकंदर लोकापेका द ढोके शकडा ८२ १ सुसुल, 
सान शीक्डा १७.६ आहेत. येथें भनक ज्ञातीचे लाक भाहेत. 
गडी, कैबते त्र ह्मण, सद्वोपन, गोपभूत या जाटा सुध्य 
आहेत. लोकसंख्येपदा श. ५४ शतडावर उपर्भाविका कर 
तात. शेत्त का स_थथाल जमान पुळणचा असल्य!ामळ 
संपांक आहे ब येथ तांदूळ चांगला पिकतो. दामोदर 
नदीच्या पाम ताराजवळच्या जमिनींत ठांटळ हात नाह. 
पण हिंवाळयांतील पिक होतात व ता महत्त्वाच! अस्ततत. 
या जिल्ह्यांत मुख्य़ पिके तांदूळ, ऊत, ताग, विड्याची पानं 
बटाटे, कांबी इ. भाजीपाला, व्यापारवद्ळणव ळण.-< 
दपनीसरकारेच्या पहिल्प़ा अपदार्नात कापूस व रशापत यांच 
कापड बऱ्याच प्रमाणांत हाते असे. अजून सद्धा ह 
दे जरी खालावले असल तरा ते महत्त्वाचे आहेत. व या 
[कॅमत फार येत, सिरामपुर यथ रेशमी 
कपड्याला रंग देऊन व त्यावर ठ९ उठवन ते झापड विकर 
तात. सत विणून कापड तयार करण्याच कारखाने सिरा> 
प्रधूर, शिवाय हरिपाठ व खन्यान या ठिकाणी आहित 
तागाचे छापड व भबाडाच्या दाऱ्याव गोणपाटांचे बापढ 
ह्री छात्रशकरपुर, नवप्नाम व खालतिनी या. ठिकाणा तयार 
होतात. कपाशीच १ मोहर्राचें तेल येथे काढतात. वबत- 
बारियाव कामारपारू यथ पितळेची व कांड्राचा भाडी 
बरांच तयार. होतात चद्रनगर येथें जणं काय सुतार लोकांची 
एक वत्ताहतच आहे. १ ते नेहमी कलकत्त्यांतील दुकानांत 
ठेवण्याक! रता छांकडी माळ तयार करतात. १ गाघाट 
ठाण्यांत रेखुरणींच्या ळांकडाचा बनलेला भा! डक 
कलकत्त्यात व इतर “आसपासच्या जिंहेती तितश्रर 09417) 
दैडापूर, माप्रा, वगरे ठिकाणी टोपल्या तयार होतात. 


कापडास बाजार त 


हुगळी 


सिराभपर,बेडीापर, आक्ती वगैरे ठिकार्णी उत्तम चटया होतात 
येथील निर्गत साल ब्हृणजे उत्तम तांदूळ, कडधान्य, रेशीम, | 
नीळ, ताग, अबाडीचा दोर, कापसाचे कापड, गोणपाटाची 
पोती, बिटा,कोळें व भाजीपाला या जिनसा होत; ब आयात 
भाल म्हणजे मध्यम प्रतींचा तांदूळ, विळायत्ती नाल, 
वापलाचे पिळे व सत्त, मीठ, तेबाख, कोळसा, रावळ 
तप, मसाला व इमारतीचं लांकड वर्गेरे माल हाय. या 
जिल्ह्यांत रेल्वे पुष्कळ आहेत. इस्ट इंडियन रेष्ये व याची 
तारकेश्वर नांवाची शाखा. हुगळी नदीवराल जुबिली पुलाला 
नाणाऱ्या नेहाती शाखसुळे इंस्टने बंगाळ स्टेट रेखेशी 
दळणवळण आहे. त्याचप्रमाण या जिल्ह्यांत दोर! शाखाला 
स्टीम ट्रामवे व होरा-आमटा ळाइट रेल्वे याहि आहेत. 
राज्यकाभाराच्या सोयीकरतां या जिह्ह्याचे तीन भाग भाहेत 
व त्या भागांची मुख्य ठिकाणें चिनसुरा, सिरामपूर ब आरा- 
मबाग हां होत. शिरामपूर, उत्तरपाडा यांतारख्य़ा ८ शहरी 
म्युनितिपालिट्या असून शिवाय स्थानिक राज्यकारभार 
डिस्टूकट बोड व वुनियन कमिट्या पाहतात. य। घिहह्यांत 
शिक्षेतांचे प्रमाण शकढडा १०.६ होत. अिल्ह्यांत इतर 
जिल्ह्याच्या मानाने सुशिक्षित श्षियांचे प्रमाण जास्त आहे. 
सावेजनिक व॒ खासगी  शिक्षणसस्था बऱ्याच आहेत. 
ट विभा ग.-र्‍ऱहुगळा जिल्ह्यांतील पोटविभाग. क्षेत्रफळ 
८४२ चोरत भेल. लोकसटट्या (१९०१३) ३०८७१५. ह्या 
भागांत बहुतेक जमीन पुळणीची असून सपाट भाहे. व 
ठिकठिकाणीं नद्या च दुलद्लांचे खोळ भाग आहेत. ह्या 
पोटविभागांत हुगळी, चिनसुरा, व बंसबारिया हां शहरं व 
९४२ खेडी आहेत. माम्रा इं व्यापाराचे महत्त्वाचे ठिकाण 
आहे. श ह र.-जिल्ह्यार्चे सुख्य "ठिकाण. नदीच्या उजब्या 
तारावर हृ आहे. हातगांव बंदर खालावल्यावर पोतुगीज 
लोकांनी १५२७ सालीं हृ स्थापन केल. हुगळी तुरुंगाजवळ 
जुन्या किल्ठ्यांचे अवशेष आढळतात. पोतुगीज लोक चांचे- 
गिरींच्या योगान फार त्रास देऊ लागल्यामुळें शह्वाबष्वान 
बादशहार्ने एक मोंगल सेन्याची तुकडी पोतुगीज लोकां- 
विरुद्ध त्या ठिळाणी पाठविली व॒ हुगळी शहर बादशाही 
बंदर केळे. पुढे १६५१ साली इस्ट इंडिया कंपनीस हुगळी 
येथें वखार स्थापन करण्यास परवानगी मिळाली. १६८६ 
साली इंग्रज लोक व॒ब्यगाळचा सुभेदार ह्यांचा प्रथमच 
खटका उडून इंग्रजांनी हुगळी शहर लोडून कलकत्ता ह मुर्य 
ठार्णे केळ. हृ दाहर बरद्वान जिल्ह्याचे कांडी दिवस मुझ्य 
ठिकाण होत; पण हल्ली येथील लोकवस्ती कमी होत चाहळी 
भाढे. येथ ब्युनिसिपालिटी स्थापन झाली आहे. न दो.-ही 
नदी व्यापारी दृष्टया अत्यत महत्त्वाची असून गेंगेच पाणी 
हिच्य़ा सुग्बान बेगालच्या उपतागरास धिळरते ह्या नदौला 
तीन नद्यांचे पाणी मिळतें ब त्या नद्या व्हृणमे भागीरथी, 
नाळगी व साताभांगं या होत. ह्या हुगळी नदोंचा उगम 
ज्या ठिकाणी 'होतो ते ठिकाण अहत्तवाचे आहे. कारण ते 


महाराष्ट्रीब क्वानकोर. (ह) ०२ 


हुंडण बळ 


ठिकाण भतगैत व्यापारास फार सोयीच आहे. ह्या नदीला 
भरती: जोराचा असते. विशषतः ही भरती उन्हळ्य़ांत 
जाराची असते च ह्या भरतोमुळ येणारे पाणी सबंघ वषात 
अवढे इतर नद्यांच पाणी ह्या नदोळा मिळते त्याच्या दुप्पट 
असते. ह्या भरतीच्या पाण्याचा दुहेरी उपयोग आहे. 
एक उपयोग असा झाहे को, वरून वाहात आलेश्या 
पुळणींची चोहोकडे वांटणी होते व दरा उपयोग हहटला 
म्हणजे ह्या पाण्यामुळे नलमार्गोर्ने ज्ञाण्यायेण्यास चांगली 
सोय हाते. ह्या नदोबद्दल कलकत्याजवळ असलेल्या लोकांना 
भय वाटते त अत का. हुगळी नदीची माती. वर येत 
जाऊन कळकत्ता बंदर लाहाजांनां निरुपयेागी हाईल 
झाणि यासाठी शाक्लीय पहाणी करणारी मंडळा नेमली 
ग्रेळी असन त्यांच काम नदीच्या सुखाशी जमलेषश्या 
वाळूची किंवा मातीच्या बांधाची पाहणा करणे ह असत. हे 
ळोक दररोज मायापुर व लेम्त आणि मेरी बांध यांची 
तपासणी करून त्यांचे नकाशे काढून त्याबद्दलची माहिती 
कलकत्त्यास पाठवितात व हौ माहिती खलाशांस फार उप" 
योगाची असते. ह्या नदीला भैहाती येथे खांबातारखी 
( कसाझहति ) पन्लेदार कमान असलेला एक सुरेख पूल आहे. 
ह्या पुळाच्या योगाने इस्ट इंडिया रेल्वे व हेस्टने बँंगाछ 
हटेट रेष्वे आणि कलकत्त्यांताील गोद्या यांचा संबध इढ 
झाला भाह.ह्या नदीचं बरेच लहान लहान कालवे काढल्या” 
सुळे ह्या कालव्यांच्या योगार्ने व्यापार बराच चालतो. ह्या 
नदोः्या तीरावर कलकत्ता, नैहाती, होरा, शांतांपू( वगैरे 
बरींच शहरं वसळा आहेत.नदीवरोल वनश्री अनेक प्रकारची 
व मनारम आह. 
हुंडणाबळ--हुंडणावळींचे दोन प्रकार आहेत; ए% 
आंतरराष्ट्रीय हुंडगावळ व दुसरा एकाच देश्ांतीळ भिन्न 
शह्रांमधीळ हुंडणावळ. यांपैकी पाहिला अतिशय महत्त्वाचा 
असल्यामुळे त्याचें विवेचन प्रथम करुं एका देशाने दुसऱ्य! 
देशाचं त्रण केडण्याकारेतां लॉ साधर्ने निमीण केळी गातात 
त्यांस हुंख्या किंवा “ बिळूस झक एकतर्चेज ” अशी संश 
आहे. व या हुंब्यांचा जो दर असतो त्वाळा हुंडणाव& 
असते म्हणतात; व या साधनांची ग्यवत्षित रचना करून 
भांतरराछ्राप कग फेबण्याच्या पद्धतीत “ हुंडण्यावळीची! 
पद्धति ” अर्श इहणतात. 
इंग्लंड व फ्रान्स या दोन देशांमध्ये) ०० पौंड किंमतोच्या 
दोन वस्तूंची अदलाबदळ झाली अशी कल्पना कर्झ-या वर्श्ट 
मद्य व लोकरीचे कापड या आहेत अस समज अ या फ्रान्त” 
मधील ब्यापाऱ्याने कापड मागाविळे ब इंग्ळंड मधोळ ढ यी 
डय़ापाऱ्यारने ते निर्गत केळे, त्याचप्रमाणे बया फरेव व्यापा 
र्‍्यार्ने कया इंग्रज व्यापाऱ्याला मद्य निर्गत केळे अर्व मार्ट 
आतां इुंब्यांची पद्धति नसश्यास अ व्यापाऱ्यास १०० पी 
ड ब्यापाऱ्यास पाठवावे लागतील; त्याचप्रमार्णे क ठ्यांपा 
झय़ास व ब्यापाऱ्याच्या नांबें १०० पौंडांच्या किंमतीचे 


हुडण[वळ 
पाठवावे लागतीळ, या. ब्यवह्ठारांत परदेशर्ची नार्णी पैदा 
करणें घ ता पा्सलने पाठावैर्णे या दोहोंचे श्रम ब खच 


दोन्ही देशांतील व्यापाऱ्य़ांत कराव लागतील. अस न 
करतां फ्रान्सम्ध्येच अर्नेबला फ्रँक देणेंव कन डला इग्लंड- 
मध्ये पौंड देग हे जास्त सुकर होईल. अत करण्याकारतां 
बर्ने क च्प्रा पेढीवर हुंडी ळिहावी; ती अन खेशद! करून ड 
कढे ळिफाफ्यांत घाळून पाठवावी; नंतर ढ * ती घरेऊन क 
व्या दुक[नावर पाठवावी; हो. व्यवल्या अमळांत आर्ल'. या 
व्यवस्थेने दुसऱ्या देशांत वै्ते न पाठवितां दोन्ही. कण 
कशी फिटला जातात हे पुढील आकृतीत दाखविले आहे 


फ्र'न्त. | इंग्लंड. 
० क का कण्या, न” 
ळे...» ... १ क | बक | १ | 1. 
हुंप्रजी माल | फ्रेच माठ | फ्रच माल (मध)| इंप्रजी माल 
( कापड ) | (मद्य) निर्गत ११कक्ायात “(काह ) 
आयात । करणारा | करणार, निगत 
करणारा | | वन््ली करणारा. 
अहाहंडी| बुडी घत कश शहरच | ढ हंडी 
वित घेऊन लिहितो. । पैसे देता. दाखवून 
ड कडे | पटावेता 
पाठवितो. | 
आतां क्वचित असेहि होईल ही ब हुंडी लिहिण्याएवजा ड 


हा इंप्रजी व्यापारी हुंडी लिहीळ त 'पेसे फरान्त मर्ष्ये अहा 
देइल. परंतु दोन्ही उदाहरणांत. तत्त्व एकच अहहप्रामुळ 
या दसऱ्या तऱ्हेचा स्वतत्र विचार करण्याची जरूर नाही 
सामान्यतः इंग्ळेंड देश हुच्या लिंहिण्याऐवर्जी हु्यांचे पेसे 
देण्याचा ब्य़वद्दार जास्त करता. कारण तेथीळ ५!कगचा 
पद्धति अतिशय पृणेतेस गेली असह्यासुळ बहुतेक व्यापारी 
हुगडेड येथीळ पेढ्यांवर हुंडी लिहिणे पसंत करतात. यासुळ 
हुंज्यांचा दर हा ल॑डनदिवाय इतर शहरांत ठरला जातो 
कारण हुंड्यांचे प्राहक ब विकणारे तेथें अत्ततात; लढन 
ग्रेथाल बँकांचा त्या, दरावर कांहां ताबा नसतो 

ड्यांचे वाढते व कर्मा होणारे दर समजण्याकरतां 
द्ञ्यांचा मध्यबिंदु हा फार महत्त्वाचा आहे. यास “ पार 
ऑफ एक्सर्चेज ” अर्स म्हणतात. हा मध्यबिंदु दोन एकाच 
घातच्या नाण्यांमर्ष्य ठरल! जातो व एका देशाच्या अमुक 
नाण्यांत दुसऱ्या देशाच्या असुक नाम्पांमर्थ्ये नितक शुद्ध 
सोम आहि, तितर्केच आहे अस सिद्ध झाले म्हणजे हा मध्य” 
बिंदु त्या दोहांच्या समीकरणाच्या रूपांत द!शत करतात 
उदाद्रणार्थ; ) पौड-४ ८६ डॉलर; याचा अथे अता का, 
एका पौंडांत जितर्के शुद्ध होने अत्तत तितर्केच ततोतत 
४.८६ डोलरांमर्ध्य असत ह सोम किती अक्षत है प्रत्येक 
देशांत कायद्याने ठरविलेळ असतें त्याचप्रमाणे १ पोंड 
२५.२२ फ्रँक अत्ता अथ समजाषा. रप्याचें नाण वापरणाऱ्या 
देशामध्ये व सोन्याचे नाण वापरणाऱ्या देशामध्ये हुंडणा- 


बळींचा मध्यबिंद अशू शा 


कत नाही. त्यांच्य़ामर्थाळ हुंडणावळ 


महाराष्ट्रीय शानकार. (ह्‌ ) ४२ हुंडणाबळ 


_-_----------र्‍मर्‍र्‍र्‍>__>>> > 
सोमे व झपे यांच्या किंमतामर्थ्य न्च्क््स्क्याय्ा्क्स्क्् य स चव यांच्या किंमतीमध्ये भो द्ररोजञ फरक हाता 
त्यावर अवडंबन राहील व तिला स्थिर असं स्वरूप कधीच 
येणार नाहीं. या मध्पबिंदूतत “टांडसाळीचा मध्याबदु अशा 

ज्ञा आहे. कारण टांकसाळांत नाण बस पाडावयाचं या 
कायद्यायुततार हा बिंदु ठरलळा असता 

आतां प्रत्यक्ष अनुभवांत असें दिसते को, हुडणावळ या! 

मध्यबिंदस चिकटून कधांच नसत; ता किंचित वर अथवा 
खाडी अशा असते उ हुंडणावळांचे दर आठवड्यांत बदलत 
असतात. हे कसे घदूलतात व त्याचीं कारणें काय हृया 
पद्धतांतीळ महत्त्वाचें विवेचन आहे. समजा की इंग्लंडने 
फ्र'न्तमधन १ कोटि पोंडांचा माल ,घेतला व फा'न्सन इग्डड 
कडन तितक्याच किमतीचा माठ घेतल; आतां फ्रान्त- 
मधील निगत करणारे पापारा एक कोटी पोंडांच्या हुंड्या 
लिहितील; ब आयात माळ तितकाच असल्यामळे आयात 

रणाऱ्या फ्रेंच व्यापाऱ्यांना तितक्या हुंब्यांची गरजाहू 
लागेल, कारण त्यांना एक कोटी पोंड इंप्रधी व्यापाऱ्यांना 
द्यावयाचे आहेत. अशा वेळी एका पोंडाच्या हुंडीस फ्रान्सांत 
२५.२२ प्रँकच पडत!ल. म्हणज मध्यबिंदुस्थानची हुंडणा- 
वळ प्रस्थापित होईल. परतु ६ उदाहरण काल्पनिक आहे 

न्ही देशांमधील व्यापार इतका तंतोतंत जमणार कसा 
वस्तुतः भिन्न किंमतीच्या माठाचा आयात-निगत होते 

जर्ये असल्यामुळें काय होत तं पाहिलें पाहिजे. जर फ्रान्सची 
हप्रनी मालाची निगत दौड कोटी पोंडांची असं तर 
ग्राहक जास्त असल्यामुळे ए कोटीच्या हुंड्या विकत घेण्या- 
विषयी. नढाओढ सुरू होईल; कारण हुंडीच्या द'र इंग्रजी 
व्यापाऱ्यारचे क्ण न फेडल्यास त्या इडे पोष्टांतून सॉव्हारिन 
पाठवावे ळागर्ताळ व हे कास खर्चाचे अ त्रासाचे असत 

यामुळे दैडणावळीचा भाव वर चढता व मध्यबिंदृच्या किम” 
तापेक्षां जास्त किंमत हुंडीला द्याबा लागते. वरील उदाह- 
रणांत १ पोंडाच्या हुंडीला अशा वेळी २५. २ २ फैरपेक्षां 
अधिक फ्रँक द्यावे लागतील. उलट पक्षा आयात ) कोटीची 
असन निगत दोड काटा पोंडांची भसल्यास हुड्या जातत 
होऊन त्यांकरितां प्ागणी कमी असल्य़ामुळे २५.२२ फ़रीक 
पेक्षां कमी किंमर्तास हुंडी विकण्यास फ्रच निगेत करणारे 
व्यापारी कबल होतील. जर हुंडी कत मिळाली नाहां तर 
फ्रच व्यांपा्यांनां बंकापासून लडनबर डॅफ्ट-म्हणजे बकेचा 
प्रनी ऑडेर- ध्यावा लागेल त्यापुळ ईफ्ट विकत घेण्या- 
कारेतां जो खचे पडल त्यापेक्षां जास्त पलाकडे हुडणावळ 
ज्ञाऊं हकणार नाही तथापि इॅफ्ट विकत घेण्यापूर्वा दुसरा 
एक मागे त्याला शक्य असतो तोही! की,ळंडनची हुंडी विकत 
न घेतां रोम, बर्ळिंन या राहरांवरची हुडा २५.३२ फ्रेकला 
विकत घेऊन ती लंडन यथ पाठविळी भसतां जर एक पाड 
मिळेल तर कोणताहि व्यापार! ठळंडनबराल हुंडीला २''-३१२ 
क्रॅक पेक्षा जास्तपैते देणार नाही. परु अक्षी बिळे जसजशी 
कमी होत नातील तसतसा ही मामे स्वीकारणे अधिक , 


हुडणावळ 


महाराष्ट्रीय झ्ञानकोर. (ह) ४४ 


हुंडगाचळ 


शशश १४३१? १ै४१॑३१?॑4िँ३४)॥ 0बैी?२0१!?१?४)ए0ी?0ै0ी0ी?00 000४00 0४ 0] ४] ”0ी 0 शशी शती ४४0४0? 00न?र??]0?0?00000000?0?9र?क्‍र-ाप--ाायाया-ा- २ ”ा”1”5£-:£----ा------“-“-““_““--“*>-.डद>::र्‍--- 


खर्चाचे होईल वे ल॑ंडनवरोल:हुंडीचा दर पुन्हां चढूं लागेल. 
चढतां चढतां तो इतका वर जाईल(कां हुंडी विकत घेण्यापेक्षा 
सोनें विकत घेऊन विमा उतरून ते ळडनला पाठविणे 
अधिक्त स्त्रस्न पडेल. त्यावेळेत हुंड्या विछ्त बघेण्यार्चे बंद 
पडेल. समजा कां, एक  पोंड ळंडत येथ: पोठंविण्यास एक- 
दशांश फ्रँक >.१० खर्च येतो; हे २५७२२ मध्ये मिळविल्यास 
एकंदर खच,२५.३२ फॅक झाला; असतं असल्यामुळे २५.३२ 
फ्रेडवांयेक्षां लडनवराळ हुडीची किंमत पॅरिसमध्ये जास्त 
कधीहि राहणार नाही. त्याच$मार्णे हुंडणावळीचा भाव 
कमी झाल्यात.कोणताहि ठय़ापारी हुंडीबद्दल २५.२२-.१० 
२५.९२ फ्रैपेक्षांकमी घेण्यास तयार होणार नाहीं. कारण 
अशा. वेळा तो आपल्य! रिणकोस सोव पाठविण्यास तांगेल 
व त्याचा खे वजा करून सुद्धां त्याला २५.१२ फ्रँक राह- 
तील. हे अ दोन बिंदू भाहेत त्यांच त्यान २५.३२ आणि 
२५.१२ अपे मुक्रर झाळ. हे विद तोम. पाठविण्याच्या 
खचावरून निर्वित केल्यामुळें यांत सुवणारद अर्स म्हणतात. 
हुंडणावळ या दांन मदादांच्या पलीकडे कर्घ॥ह्द जाऊं शकत 
नाहीं, कारण या मयादांच उछ्ंबन दल्यास लोक, सोत पाठच 
लागतात व हुंडयांचा व्यवद्वारच बंद पडतो 

यावरून एक गॉट लिद्ध हाते ता.हा, दा, नांतर राष्ट्रीय 
देवधेकी चे इतर मार्ग कांहांह्रि असले तरी खात्रोचा व राम- 
बाण छागू पडणारा मागे म्हणजे सोर्ने वाठा१ेर्णे ह्या होय. 
इतर वस्तू प्राठविट्य़ाते कोणी घेईल किवा न घेइल परंतु 
लोन पाठविल्यास कोणाह घेणार नाही ,असं होत नाह; 
निदान ज्या देशांव टांकघताळ खुली अत्तते टेथील सरकार 
नेहमी सोव. घेऊन त्या देशांठाल,.नाणी देण्यास कायद्याने 
बांबलेळ लतततें. उदाहरणाथ इंग्लंडांत २॥ तोळे अथवा एक 
औत सोने दिल्यात ३ पौड १७ शि. १० 2 पेन्त देण्याची 
कायद्याने व्परवस्था देला आहे १ टांकताळ खुली असल्यामुळे 
वाटेल ती व्य़क्ति अथवा संस्था तों देऊन साव्हारिन घऊं 
शकते. त्याचप्रमाणे जभेनींत सोने दिल्यास तेथील. टांक्रसा- 
ळात नाणीं निळं शकतात. एका देशांत सोने घेऊन दुतऱ्या 
देशांत पाठविल्य़ामुळ जो हुंडणावळीचा दर होतो त्याला 
निगेत-सु३५बिंदु असे म्हणतात ब दुतऱ्या देशांत सो 
घेऊन ते आपल्या देशांत आणाविळे म्हणज जो दर होतो 
त्याला आयात-सुकणींबदु अलें म्हणतात. वरील उदाहर- 
णांत ९५.३५ प्रक्र हा निथत--सुरणबिंदु आहे व २५.१२ 
फ्रँक हा आयात सुवणरीनदु साहे. देशांतील आयात निगैत 
मालापेक्षां जास्त असल्य़ाच हुड्यांची मागणी जास्त होतेव 
नियोत-खुवर्णबिंदूजवळ हुंडणवळीचा दर जातो. असें होण 
देशाच्या दृष्टींन अनिष्ट असल्यामुळे अश! अवश्येत्त ' प्रति- 
कूल व्यापार अश म्हणण्याचा प्रधात पडला आह. याच्या 
उलट निरत माल जाल्त असल्यास त्यात “अनुकल व्यापार 
अशा संज्ञा देतात व अश्या प्रतर्गी हुंडणावळ आयात सवण 
बिंदूजबळ असते 


हुंडणावळीच्या व्यवहारांची कल्पना देण्याकारेतां लेबून 
बोल एका दलालाच्या यादौर्ताल (मह्दायुद्धाच्या पूर्वी ) 
काहा द्र पुढं देल आहेत -- 


देशनाम पदत  छिमत स्प्टांकरण 

अमस्टर- भ्र्नी ५ ) गिल्ड रव्द्दर 
मरे दशनी १२-१८ कुश वा 
परस दशेनी २५-२२३ | फरक वसांतीम 

पॉरेस ३ महिने २५-३9रे १ पोंडास 

बालन ३ महिने ९०-५१ मार्केवपेंनी १ पोंडास 

पॉटस्षेबर्ग ३ महिने --२२३डे पेन्स १ रूबलास 
ठिहृएत्रा ३ महिने ११-९२३ फ्लॉरिनव क्रझर पोंढास 

मॅड्रिड ३ माहिने -४१४ पेन्स १ पासोऐवजी 

नेपल्त ३ महिने ९६-१२डे. लीर्‌ व सटासामे पोंडास 

लिस्वन 5३ मद्िने ४० ४ पेन्स १ मिलरीज एवजी 
कलकत्ता ३ महिने  १६,६ पेन्त १ इपय'स 

न्यू योक दशनी ४९-३४ पेन्स १ डोटरास 


बहुतेक देशांतील हुंडणावळांच दर आपल्या खतःच्य' 
नाण्यामध्ये दिलेले असतात. परंतु ळंडनमधीळ दर हांही 
इंग्लंडच्या नाण्यांत दिलेळे असतात व कांही परकीय बाण्यांत 
दिदळे अवतात. त्यागुळ॑नवाशिक्य़ास पुष्कळ ्घोटाळ! 
पडतो. हो स्थिति सुध.रण्याविषर्थी प्रयट्न चाळू अ हेत 
ठराविक पद्धति स्त्रीकाएल्याशिबाय हुंडणावळ वर गेली 
अथा खाली गेली हे ३६ निरथेक् होतील, उदाहरणा! 
एका पोडाश्त जास्त फ्रॅंक द्यावे लागल्यास हुंडणावढ. पर 
गेली अक म्हणतात; परंनु हाच दर एका अरैरधास अमुक पेन्॑ 
असा लिहेल्यांस खाली गेला अर्ध म्हणावे लागेल. व एका 
रुपयास अठरा पेन्स दर झोला अत्ततां आपण दुंडणावळ ,वर 
गेली अर्थ म्हणतो; पण हाच पोडास अमुक रुपये अस दर 


डिहदिल्या"त १ पौह 5 १३१ रुपये असे झाल्याने हुंड (१०. 
: खाळी गेली अस म्हृगातरे लागेल. 'या.कारणाकारितां हुड्णा'. 
| वचे दूर लिहिण्यांत एक पद्धात सववत्र ५.मलांत यण माव“ 


एपक आहे. अशी पद्धति अमलांत 9ईप*त 'अनुकूल', 'परत 
कूल?, (डिसकाउंट? इत्यादे कब्द्‌ फार सावधागिराने वापर 
पाहजेत. सामान्यतः मरते अस्ते ६1 पेता विपूल व्याजाची 
दर_ल्हान.असला ग्हणजे बँकांच्या गंगाजळी भर £९या 
असतात. ब हुंडणावळ खाळच्या सुवर्णबदूजवळ ६९ 
त्यामुळ त्या दंशाच्या नाण्याची किंमत इतर दूर 1016 
ण्यांच्या तुलनेने वमी झालेली असतेव याच कारणा रिती 
हुंडणादळ खाला गेल असतां तास अनकल अशी स्ह्ञा देतात 
सुदर्तांच्या हुंडामध्ये व्याजाचा प्रश्न फार मददत्त्वाचा अंतत! 
त्याचप्रमाणे ज्या पेढीजरर हुंडा लिहिलेली असेल तिची प्‌त 
हाव महेत्त्वच! चार असता.कारण तीन माहने मुदतीची 
हुडा असल्यास व त्या पेढांचें मध्येतरी दिवळे निधार री 
हुंडी विकत घेणाराचें टूकसानं होईर, यामुळे मुदती . 
हुंडीचा दुर येणेप्रमाणे ठरल नातो--दशीनी हुडाचा द्‌ 


हुंडणावळ 


महाराष्ट्रीय क्षानकोश. (ह॒) ९५ 


हुंडणावळ 


डत क. ०... लालाला 


आधिक महिन्यांचे व्याज, ज्य़ा शहरावर हुंडी अलेल तेथील 
त्राप्रमाणे 4- परदेशांतील स्टँप लावण्याचा खर्च न धाक्य़ा- 
वहूलचा फायदा तोच्य़ा हुंडीचा द्र. यामुळ व्याजावा 
दर वाढल्यास घुदतीच्या हुंडीची किंमतहि जास्त होते. याच 
कारणाकरितां परकीय पारी एखाद्या देशावराल मदतीच्या 
इंडीला व्याज, स्टँप व धोक्याचा फायदा यांची रक्कम वला 
करून कमी किंमत देईठ. उदाहरणाणं, न्यूय़ाक येथील 
व्याप!ऱ्यास ळ॑उन येथे शिंचे पत्त मिळताल श्री मुदतांचा 
खरेदो करावयाची असल्यास ता असा हिशोब कराल 
१०० पोंडाची हुंडी ४८६ डीलर - 9 २९ ढॉलर (६ 
रोक्पांग्रमार्गे ३ महिन्यां व्याज )--२ डॉलर ( स्टँप ) 
-.२५ डॉलर धघोक्याबद्दळः:: ४७८.२१ ;कारणा कमी डॉलर 
देष्याशिवाय तीन माहून्याना मिळणाऱ्या रकमेची व्याज्ञाची 
किमत योग्य़ होणार नाही. *रणूनच व्यांजञाचा द्र पुढ कम! 
होण्याचा संभव असल्यास परदेशांताल व्यापारी मुदतांच्या 
हुंञ्या घेण्य़ास्त विशप उत्सक 8[सतात. 
आतां ज्य़ा अंगांमुळ (भन्न देशांमधील देगधेणे नेहमी 
बद्दलत असते त्याचा विचार केळा पाहिजे. पाहेळ अंग 
हृणजञे आयात व निर्गत माल. या कारणामुळ॑ प्रत्यक देशास 
दसऱ्या देशाचे क्ण ह्वोर्ते. बहुत परकीाथ हुंड्या यंत 
आलाच्या आधारावर काढलेल्या असतात. ।दंदुस्थांनातून 
५० रुपयांचे ग्ह॑ं पाठविल्य़ावराबर पाठविणारास ते जितक्या 
पौडांप्त विकण्याचे ठरावेळ असल तितक्याच पाडांचा हुडा 
दोहृूण्याचा आधकार प्राप्त हता त्याचप्रमाणे मालाच्या 
वाहातुझी&ददळ एका दुशाने दघ्तऱ्या देशाच देण असल्यास 
त्यायोग क्ण उत्पन्न होऊन त्याच हुंडयावळीवर प।रणार 
ह्योतो. यारिवाय दुघऱ्या देशातील 1९ क्‍्युरिंटी व रल्त इत्य़ा- 
दिकाग्रे भाग खरेदी करण याद दुंड्यांच्या भावावर 
प'रेणाग होतो. कारण त्याबद्दलचा मत विक्री करणाऱ्या 
देशास द्यावी लागते. यानतर कश क:ढ र; पेढ्यासेवर्धा काम 
करण्य़ाबद्दलच कामिशन व दुसऱ्या द.गांतीलळ ४कांत ५श 
ठेऊण इत्यादि गोष्टींचा ह्या! *₹बघ पता कारण हुड्या 
विकत घण हा परदेशात पत पाठविण्याचा अतिदाय र९प 
अत्ता सागे आहे.एकंद त अस म्हणतां १६७ का,एका देशास 
दसऱ्याचे कुण क्ष'ल पेन त्याचा हुंडणावळी ॥ रवंथ येता व 
णावळीचा द्र दा अशा! सवे कुणांच सझामच्चाथिक कीर्थ 
भअपतते, दोणत्यदहि देशाच दृंगलंडांत कजे कोळ क, हुंडणा- 
रळ इंग्ळंडच्या विरुद्ध होते. कार माल आयात. डा 
भप्ततां जते पैतते द्यावे लागतात तठेच या. हजामुळ द्य!4 
भगतात. एका दर्टानें अस म्हणता हळ की, हुंडणावळी- 
[रता धनको देश तात्पुरता कुणक! बनतो. यानंतर काह! 


गळा व्याज लाग झालें की तो देश पन्हा धन्को होतो १ 
न्या देशास अनुकूठ अशी होते. त्याच- 
ने पैक्षे देण्य़ाये कपूल केल्यास 


ज/(न व्यापार 


त्यावेळी हुंडणावळ 
£ माण दुतऱ्या देशाबद्दल लंडन 
हुंडयावळ इंग्ढेडच्या विरुद्ध होते. उदाहरणाथ, 


९_ ३७ 


/४, * 


व्यांदा न्यूयॉक येथून कापूस मागविल्यास ते पुःळ वेळां 
घनकोतस,बलिंनवर हुंडी डिहृण्याऐवजी ळंडनवर हुंडी लिहि- 
योत सांगतात व *तर ते त्याऐवजी लंडन येथील अॅकाकडे 
पैसे पाठवितात. याचे फळ असं होते का, अमेरिकेशी हुंड- 
णावळ लडनच्याविरुंद्द होते व जभेन हुंडणावळ इंग्लंडांत 
अनुकूल हऊन जमननास प्रातकूल हात आणखी एक बारी- 
कशी बाबत हुंडणावळीवर परिणामकारंक होते ती प्रवाशांचा 
खर्च ही होथ. परकीय प्रवासी एखाद्या देशांत तौन-चार 
महिन संतत राहिल्यास त्यांच्या खचाचा रक्कम त्यांच्या 
देशांतील बँकांनां ते नेथ राहतात त्या देशांतील बॅकांनी 
द्यावी लागते व तिचा हुंडणांवळीवर बराच परिणाम .हाऊन 
अर्थात त्या देशास अनुकूल असा दर होतो. इटली देशास 
प्रवाशांपासन दरसाल अदमासे २ कोटी पाड फायदा होतो 
हुंडणावळीच्या देएचा व देशांतील व्याज्ञाच्या दराचा 
हार निकट सबघ अत्ता ता असा:हंडणावळ प्रतिकूल क्षांळी 
हणजे देल्यांतून सोन बाहेर पाठवावे लागत. इ होन बाहेर 
गेल्यामुळे प्रत्येक बॅंकेची गंगाजळी (अथव ॥रझ*्हू ) कमी 
होते. त्यामुळ त्या आधारावर रचलेली चेकूव नोटा यांची 
इमारत कमकुवत होऊन कागदी चढन कभी करणें भाग 
पडत, त्यामळे बॅकांजवळ लोकांनां दृण्यास पत्ता कमा राइतो 
व त्यांनां व्याजाचा दर वाढवावा लागता याशिवाय प्रतिकुळ 
इंडणावळीसत जागेदर आणण्य़ाकारेता. आणखी एक उपाय 
शांस-विशेषतः मध्यवर्ती बॅँकस-यांजण भाग पडतें. तो 
उपाय म्हणणे करमित्तीचा द्र वाढावण हा होय. हा दर 
वाढविण्याचा परिणाम अस्ता हात! क, दभऱ्या देशांगीळ 
इदांजवळ त्या देशांत पटविण्याच्या ज्या हुंडब्या अप्ततात 
त्यांचे कटमित्ती कापून राख पत करण्याऐवजी त्या तशाच 
राहूं देतात; कारण जास्त दराने कटमित्ती कापली अत्तर्ता 
राख रक्कम कमी वसूल हाते. त्यामुळ या मार्गा देशाबाहेर 
जाणाऱ्या पैशास विरोध होऊन 61 पस त्याच देशांत राहता. 
शिवाय व्याजाचा द्र वळढल्य़ामुळ लाक देकांपासून के 
कमी घेऊ लागतात व सद्या जात आळा बसतो; तर्सेच ठेवीचा 
द्र जास्त झाल्यामुळ € कांजवळील नाणं वे नॉटा पुन्हां 
वरत येकांजवळ येतात. अस झाल्य़ान व्याजाचा दर व करट- 
मित्तीचा दर पुन्दां पूरपदावर येऊन ळडनवराल हुंड्या 
विकत घेण फायदेशीर ह तव त्यामळ हुंडणावळांचा द्र 
बाढन ती अनुकूल होते. उदा [रणाथ, पॉरिस येथील हुंडणा- 
बळ २५.१२ फ्रँक अशी झाल्य़ात हुडा विकण्य,ऐवजी आपल्य़ा 
रिणकोस साव्हरेन पाट विण्याविषयी पॅरिस येथील धनको 
याच भेळेत लंडन येथील कटभित्तीचा द्र 
पोंडांच्या ३ माहून मुईताच्या 
८१ पॉड मिळेल. त्यापेक्षां ता हुडा 
जवळ टेवन तीत महिन्यांना ती पटवि्पास म्राहकांस पुरं 
१०० पोंड भिळून शेकडा ६ व्याज मिळेल, या फायद्या 
करता पॅरिसमधील धकर १ रिणको हुंड्या घेऊन त्या ळैढन 


मागणी कराड. 
दुकडा ६ केल्यास १०० 
हेडीबद्दळ राख [किमत ७ 


_____1॥॥॥॥"॥" माशा 


हइुडणावळ 
येथील आपल्या बँकेजवळ ठेवर्णे पसंत करतीळ ब॒ अनेक 
लोकांनी हुंड्या विकृत घेतल्यात हुंडणावळ पुन्हां मध्यबि- 
दवर येईल. ह्याच दर शेकडा ३ असता तर इुंडीवदळ २९९. 
पौंड आल्याकारणाने ती कटमित्तीने वटवून रोख रक्कम 
करून ती रिणकोच्या वेळेत वदिस येथ पाठविली असती व 
यांमुळे ळंडनसधील सोन भणखो कमी झालं अततें. वरील 
सवे विवेचन हुंडणावळ अनुकूल असतांहि लागू पडते; इत- 
कॅच: कां सवे कार्ये याच्या उलट होतात म्हृणजे देशांत सोन 
येत यामुळें नोट। व कागदी चलन जास्त वाट्ते; व्याजाचा 
दर कमो होतो व कटमित्तोचा दरहि कमी होतो; यामुळे पर- 
वीय यँळा त्या देशावरील हुंडयांची ताबडतोब रोखी करितात. 
आतापर्यंत जे वणेन केळे ते ज्य़ा देशांत एकच घातूचं 
नार्णे असते त्यांच्याविषयींच खरं आहे. आतां ज्या देशांत 
सोन्याचें किंवा रुप्याचें नाणे नांवालाच भसून बहुतेक चलन 
नोटांचे असते अक्या देशांशी हुंडणावळ कशी निश्चित 
होते ह ठरविळे पाहिजे. नोटांच्या चलनाच एक तत्त्व असें 
झाहे की, ज्या नोटाच परिवतेन नाण्यांत होते त्या नोटांदी 
किंमत कमी होत नाहा; फक्त एकंदर दोंटा व्यापारास 
झावऱ्यक इतक्या प्रत्रणांत पाहिजेत. परतु नोट अपरि- 
वर्तेनीय झाल्यास म्हणग तिच्या ऐवर्शा नाणी सरकार देत 
नल्यास मात्र नोटांची किंमत किती खाळां जाईल याची 
कल्पना नाहीं. समजा काँ, हिंदुस्थानांत १८० कोटींच्या 
ऐवजीं १८०० कोटी रुपशांच्या नोंटा काढल्या व त्यांबदृळ 
रुपये देण्याचे बंद केळं, तर एक हजार रुपयांच्या नोटांची 
किंमत अदमासे शंभर दूपथे होईल. अस झाल्यास 
१ पौंड > १५ रु. याच्या ऐवजी १ पोंड 2 १५० रु. अश्नी 
हुंडणावळ बनेल. कोणत्याहि सरकारास एकदां नोटांची 
संडया वाढविण्याची संवय लागली म्हणज ती अनावर होते 
व सरक!री जजेटांतोळ तूट जास्त नोटा काढून भरून 
काढण्याचे नेहर्मारचे घोरण होऊन बसतं. महायुद्धांत 
अश्ा तऱ्हेने बेसुमार नोटा जमनी, फ्रान्स, इटली इत्यादि 
सर्वे देशांनी काढल्यामुळे त्यांच्या हुंडणावळीवर झालेला 
परिणाम आ!पण नुकताच पाहिलेला आहे. अशी स्थिति 
झाली म्हणजे हुंडणावळांत भर्येकर क्रांति होऊन द्र अति- 
शय प्रतिकूल होतो. त्याचप्रमाणें वर वणन केलल सुवणे- 
मिदची मद्नोदा हुंडणावळ ठेवीत नाहो. कारण सुवण 
नसल्यामुळे सुवणबिंदु राहूणंच शकय नसते. अशा हुंडणा- 
बळीच्या दरांत सामान्य कारणांचे कार्य कोणते व॒ नोटा 
जास्त काढल्यासुळे होणार कार्य कोण, हे ठरवि्ण कठिण 
अस्ते. परंतु नोटांच्या आधिक्यासुळे हुंडणावळ कितो 
खाळीं गेली हें त्याच देशांतील सोन्याच्या नाण्याची किंमत 
नोठांशी कोणत्या प्रम!णांत आहे हु पाहून सांगा येतं 
उंदाहरणाथे इंग्ळडांत १० पोंडांची नोट दिल्यास रोख 


मद्दाराष्ट्राब ज्ञानळोश्ा. (ह ) ७६ 


हैंडणाबळ 


इंग्लंडमधील हुंडणावळ पघ्यबिंदूची २५.२२ फ्रँकर २पोंडं 
(कागदी) अशो किंमत होईल. आतां हुंडणावळ २५.२२ फ्रॅँक 
पौंड अक्षी झाल्यास व्यापारी कारणामुळें हा 
फरक झाला आहे असे निचित अनुमान होते. कारण 
इतर देशांत माल विकून जी किंमत नाण्यांत मिळेल 
तिठ्य़ा ऐवजी त्या देज्यांतील नोटा जाल््त मिळतील 
यामुळं शेलकरी व खाणीचे मालक यांनां हुंडणाचळ खाल! 
जाण्याने आनंद होतो. परंतु आयात मालाच्या व्यापाऱ्यांचे 
नुकतान होते. कारण नोटांच्या ऐवर्जी परदेश्यांत पाट- 
विण्याकरिलां हुंडी घेतल्यास अधिक नोटा द्याव्या लागतात . 
त्याचप्रमाणे हुंडणावळ खालां जाण्यापूर्वी ज्यांनी पुष्कळ 
मुदतीरने माळ उधार दिला असेल त्याचं नुकसान होते 
त्याचप्रमार्णे गरांब सलुरांच नुकसान हार्ते, कारण त्यांना 
अवावेसवा किंमत ( नोटांत ) देऊन निर्वाह्माच्या वस्तू 
घ्याठय़ा लागतात. अशी हुंडणावळीची अवनति कांही 
काल राहिठी म्हणने निगेत नास्ती होते व॒ आयात कमी 
होत. त्यामुळे हुंडणावळ पुन्हां उलट खाऊन अनुर्कूळ 
होऊ लागते. कागदी चलनाच्या हुंडणावळीची मह।युद्ध"च्या 
पर्वीर्ची प्रतिद्ध उदाहरणे ब्राझिल, रशिया व इटली हा. हांत 
एका देशांत सोन्याचें नाणे असन दुसऱ्या एका देशांत 
रुप्यार्चे नार्णे असल्यास रुर्प व सोनं यांच्या किंमतांत 
रज गुणोत्तर असते तेच त्या हुंडणावळीचा मुख्य घटक असत. 
उदाहरणार्थ, झपया व पोंड यांमधील हुंडणावळ एका! 
पोडांतीळ सोनं विकन त्याची चांदी विकत घेऊन टॉक” 
साळांत रुपये पाडल्यास जितके रुपये मिळताल तितकी 
द्वोईल. परंतु दोन्ही देशांत टांकसाळ खुली असल्यास 
हा नियमन लाग पडतो; एका देशांत टांकसाळ बंद्‌ अस" 
ल्यास हुंडणावळीचा निश्चित दुर सांगतां येत नाहव, 
टांकसाळ खुली नसल्यास रुप्याच्या अथवा सोन्याच्या 
ण्यांवर द्र अवलंबन न राहतां दोन्ह्या देशांतील एकंदर 
चलनाच्या हख्येवर अवलंबन राहील. उदाहरणाथ, १८५९२ 
नंतर हिंदुस्थानांत खुली टांकसाळ नसल्यामुळं रुपय व नोटा 
मिळून जें एकंदर चलन होर्ते त्यावर पोंड व रुपया यांचा 
हुंडणावळ अवलंबन अतते 

नोंटा ज्ञास्त झाल्यास हुंडणावळ प्रतिकूल होते व कर्मा 
ल्यास हुंडणावळ अनुकूल होते, परंतु एका देशांत टाक 
साळ खुळी नसेल व दुसऱ्या देशांत खुली असेळ तर सुव९ 
बिंदचा मयोदा येथाहि अर्स्तेत्वांत येते. उदाहरणार्थ, दढ! 
डॉलरचे सोन्याचे नाणे दिलं असतां जर २८ रुपयांची हुर्ड 
न्यूयॉक येथें मिळेळ व हें नाणेंच हिंदुस्थानांत पाठावैह 
असतां त्यांतील सोर्ने ३० दपयांस विकले जाईल तर दुर्ड 
घेण्याऐवजी नार्णे पाठविणेच फायदेशीर होईल; ४८ 
हुंडीचा भाव ३० रुपयांच्या खाली जाणार नाही १ 


उड 19 


नोटांच्या, अवनतीचे माप आहे... असं झाल्यास फ्रान्स व | किंमतीवर अवलंबन असल्यामळे सान महाग झाल्यास द्‌! 


हुंडणावळ 


र ----___-->नपच्क््-् 


बिंदु २२ किंवा २५ रपयांपर्यंत वर चडेल; भअथोत तो 
अस्थिर बिंदु राहणार यांत संशय नाहो. एकंदर्राने पहातां 
सुवणेचलनांच्या देशांत व चांदीचं नार्णे मुख्य आहे भ 


सोन्याच्या व बांदोच्या भावांप्रम 
राहील. 

मध्ययुगांत हिंदुस्थानांत अनेक नाणीं प्रचलित होती व 
शकडो राज्ये द्दोतीं त्यामुळें हुंडणावळीचा प्रश्न उद्भवत नशे. 
इस्ट इंडिया कंपनीस रोख पैसे देऊत भाळ विकत घ्यावा 
लागे व हे पेते, चांदी किंबा सोनं देऊन 
१८३५ साळा कपनीचे राज्य विस्तृत ज्ञा 
रुपया ह मुख्य हे नार्णे केले. तेव्हांपासून १८५३ पयत 
हुंडणावळ चांदी'च्या भावावर अवरूंबून असषे. 1८७५ पर्यंत 
साथारणपर्णे १ पौंड नऊ दद्दा रुपयांवरावर असे. १८७५ 
पासून चांदी स्वस्त झाल्यामुळे एक पॉड हा बारा, चौदा व 
सोळा रुपयांपर्यंत वाढला. यामुळे होमचार्जेतकरितां नासत 
रुपये द्यांबे लागून ते किती द्यावे लागतील याचाहि अंदाज 
ळागेनासता झाळा. या अनिश्वित हुंडणावळीमुळ ब्यापाराताहि 
सह््याचें स्वरूप येऊं लागलें. १८७२ साष्ठां टांकसाळ बंद 
करून हुंडणावळ सरकारने १ रु. १६ पेल्स या बिंदूवर 
स्थिर करून टाकली; तेव्हांपासून महायुद्ध च्या खुरवातीपयत 
तो स्थिर होती. ह्दी स्थिर ठेवण्याकरितां सरकारने असें केळे 
की, इंग्लंडमध्यें १६ पेन्त दिले असतां भारतमंत्री यानें 
एक रुपया हिंदुस्थानांत द्यावा; त्याचप्रमाणे हिंदुस्थानांत 
एक रुपया दिळा असतां भारतमंत्री याने एक पोंढ 
इंग्लंडमध्ये द्यावा. असे झाल्यानें दोन रुपयाची किंगत 
भधेक होण शक्‍य नार्ही; त्याचप्रमाणे कमी होण 
शकय नाहीं. कारण बँकांनी कमी पेन्स दिल्यास भारतमंत्री 
सोळा पेन्स देण्यास तयार होतो. 

यानंतर महायुद्धांत नोटा 'भतिशय चलनात माह्यामुळें 
व चांदी अति महाग झाल्यामुळे हौ हुंडणावळ भश्यिर 
झाली. एक €पया पाढण्याह १८०१ आणे खचे आल्यामुळे 
त्याची किंमत १६ पेन्स अथवा १६ आणे घर्ण जुक्षतारनॉर्चे 
झाले. यामुळे सरकारने हुंड्यांचा भाव इंग्लंडांत १८ म्र्् केला- 
याच वेळी सोने व झे ढिदुस्थानांत येण्याची बेदी €ह्य़ासुठ 
हुंडणावळीचा दर अधिकाधिक वाढत नाऊन र प्त 
र्र्‌ पेन्स, २४ पेन्सया क्कमाने तो २८ पेन्सपर्थंत गेला. पका 
रूपयास २८ पेन्त्त द्यावे लागश्या पुळे एक्तर्चेब बँका हिंदुध्यानांत 


न टर. (३ चै की, 

कोणासहि रुपये घेऊन पोडाचे ह. 
कारने * वि 

नें उलट हुंड्या विकण्यास हर 

नर 

तीचा विचार करण्याकरितां सरकारने 

तैनें १ पौंड -2 १० रुपये द्र करावा अत“. 

ब त्याप्रमाणे सरकारनें ताबढतोब कायदा डा. 

१९२० मध्ये उलट हुद््या विकण्याचे ब्बँद केल्यावर हुंडणा- 

बळीचा दुर पुन्हां खालीं भाळा तो. १४ पेन्तांवर आला, 


ल्यामुळं त्यांनी 


वात केली. 


हा | 
देशांमध्ये स्थिर हुंडणावळीचा दर असल शक्‍य नाहीं. ! स्थिर नसून कृत्रिम रातानें नोटांचे चळन क॒मौ करून फड: 
॥ण॑ तों नेहमीं बदलत । 


महदाराष्ट्रीय क्षानकोश्च. (हद) ४७ 


इंडणाबळ 


यानंतर हा भाव १६ पेम्सांपर्येत जाऊन १९२४ च्या 


. मध्याच्या सुमारास १ पेन्सपर्यंत पोंचला. तेव्हांपासून दोन 


पैदा करांवे लागत. । 
, झाला. वस्तुतः अशी स्थिति आहे. की, पुवणेचलन केल्यास 


वर्षे हा भाव त्या बिंदूवर त्थिर आहेः परंतु हा निसगेतः 


णिसांनां स्थिर केला अते बहुतेक हिंदी अथेशात्रज्ञांचे मत 
आहे. सध्य़ांच्या काळीं हा भाव १८ पेन्स या बिंदूवर स्थिर 


करावा असे हिल्टन येग कमिशनर्न आपलें सत दशशेविले 


| ७४. “र २५. 
। वर्षीत निदरनास आल आहे. 
। इंच मुख्य चलन ठेवण्याचे या शे 


ठेवावा लागतो. 


त्यास नितका दोकडा ख 


आहे; त्यास अनुसरून सरकारतर्फे सर बेशिल ब्लँकेट यांना 
एक कायद्याचा मसुदा असंब्लांत आणल] होता परंतु घो 
१९२७ च्या जानेव!रपर्यंत तहकूब करावा असा ठराव पारू 


हुंडणावळीचा प्रश्नच उद्भवणार नाह, कारण टांदसाळीचा 
मध्यबिंदु आपोआप प्रस्थापित होईल वष इंग्ळंड, जमेनी 
अथवा युनायटेड स्टेटूस यांमध्ये नशी नैसर्गिक हुंडणावळ 


। ठरली जाते तक्षी इंग्लंड व हिंदुस्थान यांमध्ये ठरली जाईल. 


परंतु कांहीं तरी सबदावर खुंवणेचळन फेटाळून लावण्याचा 
इंग्लंडने निश्चय केला आहे अते दिलत. ककात्रेम पद्धतीने 
हुंडणावळ स्थिर ठेवतां यते याविषयी वाद नाही. परंतु त्या 
कायीकरितां इतकी घोटाळ्याची व हिंदुस्थानच्या हितास 
अगिष्ट अशा तऱ्हेची चलनपद्धति अमलांत आणावी लागते 
कॉ, त्यापेक्षां हुंडणावळ जरी झस्थिर राहिली तरी हरकत 
नाहां असे वाटते. शिवाय रप्याचा भाव कमी-अधिक 
झाल्यास हौ चलनपद्धांत गडबडून जाठे हृ गेल्या दहा 
अस असुनहे पुन्हां रुपया 
शेवटल्या कमिशनने ठरविळ 
यांचे द्योतक आहे. होच पद्धति 


आहे, ईं स्वार्थ व अविचार 
[न होईल 


]हिल्यात्त हिंदुस्थानर्थ क्षपरिमित नुकस 


चाल र 
ऱ्प ५ 
अशी बर्‍याच हिंदी अर्थशात्रज्ञांची खात्री आहे. 
आतांपररीत आंतरराष्ट्रीय हुंडणावळीचा विचार केला. 
विशिष्ट उपपत्ति 


आतां देशांतीळ व्य़ापारी हुंब्यांसंबंधांने 
आहे किंवा काय हँ पाहू, व्यापारी हुंडी एकाच राज्यांतील 
भिन्न ठिकाणी प्रसृत असल्यामुळे तेथे भिन्न चलनासुळं 
उत्पन्न होणार! घोटावा व झायात-निर्गत बंगेरेनी होणारे 
फेरबदळ ह्यांचा प्रश्न नसतो. त्यमुळे हँ प्रकरण परकीय 
हुंड्यांच्चा तुलनेने नगदाच सार्धे असते. एका गांवा २भर 
रुपये अथवा पौंड दिल्यात तितकेच रुपये इुसऱ्या गांदी 
मिळाबथांचे अशा स्वरूपाची हो हुंडी अत्तते. तिचे कार्ये 
तंतोदेत डां 6खात्यांच्या परनीओंईर ? प्रमार्णे अत्तते. ही. 


होय करण्याबद्दल अथातच पेढीवाला कांहीतरी मागती; 


कारण सर्वे ठिकाणी विपुल पैसा हुंब्यांचा व्यापार करणारास 
५ कमिशन डांकेच्या मनौभोडरांच्या किर 
शानपेक्षां कसी असतें. कारण अस नसल्यास प्नीओंडरचा 
झ्ञाश्रय प्र्येक इतम करीछ. शिवाय नोटा लिफार्फ्यांत 
घाळून विमा उतरून पाठविण्याचा मागे शकय असल्यार्ने 

चे येतो त्यापेक्षां ह॑कमिशन कमी 


हुनगुंद 


परह्वाराष्ट्रीय शानफोश. (ह) शट 


हुराग,बाद 


नीळ: 304 डम के म डक कका ली क. 


असावें लागते. हा खर्च अदमास शेंकडा अधो टक्का इतका । 


असतो. त्यामुळे देशी हुंडीचा द्र झदमार्स शेकडा -१ (किंवा 
शकडा -१ इतका असतो. इंग्डंडांत अशा हुंडीत डुंफ्ट असें 
म्हणतात, ही हुंडी मुदतीची असहय़रास तितक्या सुदतीचं 
प्रचलित दराप्रमाणे व्यांजञ कापून तिची किंमत ठरते. हुंडी 
दाखविल्याभतर तिचा स्वाक्रार केला जातो व ज्य़ा पेढीवर 


हुंडी असते तिचा मनुष्य हुंडी दाखविणाराच्या घश पेले । 


आणून भरतो, म्हृणजे ती हुंडी निकामी झाळी. आपणा 
स्वतःस पैसे नको अहल्य्रास ती हुंडी आपणांत विकतां येते, 
परतु मार्गे सहदी वरून अम्क्यास द्यावी असे ६ब्द लिद्दावे 
लागतात. एवंच देशी हुंडीचा बहुतेक व्यवहार देशी चेकच्या 
घतावर असतो. त्याचप्रमार्णे ढायथाच्या दृष्टीने हुंडी ही 
परराष्ट्रीय हुंडीप्रमाण एका हातांतून दुसऱ्या हातांत नाण्यास 
ळायक असा रोखा या स्वरूपाची समजली ज्ञाते. याव्ख्न 
असें दिसून येईल का, देशी हुंडी ही आंतरराष्ट्रीय हुंडीहून 
अगद भिन्न स्वरूपाची असते. तथ,पि आंतळा व्यापार 
अति मोठ्या प्रमाणावर असल्यास मोठ्या क्षेत्रफळाच्या 
देशांत हुंब्यांचा व्यवहार फार महत्वाचा असतो. याकरिता! 
बँका व पेढ्या विपुल असह्य!शिवाय देशांतील भिन्न प्रांतां- 
मधील,ब्यापार व्यवस्थित चालणार नाही. या बाबतात 
दृ्ठांचा स्थात इंदस्थनांत फार असमाधानकारक॒आहे; 
देशाच्या मानाने पेढ्यांची सख्या फार कमी आहे त चेकचा 
प्रसार अगदांच अल्प प्रमाणांत आहे. हो स्थिति सुधारण्या- 
विषया ओर!न. प्रयत्न केळा पाहिज व या प्रयत्नांत सरका- 
रनेहि पुष्कळ मदत केळी पाहजे. [ लेखक ठव्हो. एनू 
गोडबोले. ] 

हुनंरुद्‌, ता लु का.-ऱमुंबईे, विजापूर जिल्ह्यांतील एक 
ताळुका. ६त्रफळ ५२१ चोरत भेल. या तालुक्यांत इलकल 
शहर व १६० खेडा झाहेत.ळोकवस्ती(१९२१)१०२२५१४. 
येथील ,जभीन सुपीक घ काळी. हे उन्हाळ्यांत नर 
कडक उष्णता] झलठी तरी एकंद्रात हुवा चांगळी आहे. 
ह्या तालुक्यांत हुनुद नांवांचं खड आहे. र 

हुबळी, तालु का.--धारवाड जिल्ह्यांतील तालुका. क्षे. 
क, ३११ ची. मेल, यांत हुबळी शहर व ७४ खडा आहेत. 
छोकसंछ्या ( १९२१ ) १२९००१. येथ पाऊस २९ इंच 
पढता. श हृ र.-तालक्याचें मुख्य ठिकाण. लोकसेड्य़ा समा 
६९०००, विज्ञापूर अमदानीत हें शहर शिवाजीने एकदां 
हटलं होते. येथे १८५५ सालीं म्युनि!लिपालिटी स्थापन 
झाळी, हं शहर हरिपुर, कुमठा व कारवार ह्या शद्दरांजवळ 
असल्यामूळे ह दक्षिण महाएष्ट्रांत व्यापाराचें--विजेषतः 
कपा्ीच्या ड्य़ापाराच मुख्य ठिकाण झालें आहे. या ठिकाणी 
बऱ्याच सरको काढण्याच्या व कापूस दावग्याच्पा गिरण्या 
आहित. कापताक्षरीज रेशीम, तांडय़ापेतळेवी भांडी, घान्य, 
म्रीठ आणि इतर जिन्नसा रांडा सोठा ड्यापार चालतो. 
येथे मोठे रेख्वेवकंशाप आहे. 


इंमाग्रन ( १'५०२५-१५५६ ) -- एक मोगल बादशहा. 
। याच नांव नातिरउद्दांन महमद अस होते. हा बावरचा 
वडाल मुलगा असन कामरान, [दाल व 1मझा भर्करा अस्ते 
ला भऊ होते. १५३० त हुमायून गादीवर बसला, त्यान 
कापमरानला पंजाब व कावूळ हे दोल प्रात तोढून विले 
हिंदालला संबळ प्रांताचा र.ज्यकारमार देऊन, अस्करीढा 
दिल्लाच्या दक्षिणेस मेवःटर काम सांगितलं, १५३४-३५ त 
त्यानें गुचराथ व माळवा आपल्या तार्‍ऱ्यांत घतले, पण 
त्यावर नी-ट्र वदेबस्त न टेवल्यामुळ ते. ठवळरच त्याच्या 
हातांतून गेल, पुढं बहारांताल अफगाण सरदार शेरखाय 
यानें हुमायूनविरुद्ध बँड वरून बंगाल व वहार प्रांत घेते. 
वत्याने बादशहाचा पराभव वरून त्याला पव्यवरास 
लाविळे व आपण दिल्लीच्या गादीवर बरूला (१९०४८). 
१५५५ पर्यंत शेरशहा व त्याचे ६९ज त पावर 
होते. तेव्हां या १५ वर्षांत हुमायून आश्रयाथ भटकत हाता. 
या दनवासांत त्याचे फार हाल्हाल झाले. पंळाब, सिंध, 
व इहराण या देळांत जाऊन तो २॥६ला. शेवटी हराणांतूज 
रेन्य बरोबर ६ऊन तो गदी परत मिळ्विप'यास घाला. 
त्याला छाण्ह्या भावांश वारंवार ल्ढ'चे टाग्त होते. शेषटी 
सर्वाचा निकाल लागल्यावर हुमायुनन लिवंद्रह्या या 
शेरखानाच्या वैद्माजाबरोबर सरहद्द येथ युद्ध रून त्यांचा 
पराभव केल. व पुन्हां बादशहा बनला. पण य! बादशा- 
हीचा उपभोग घेण्यास तो फार दिवस वांच्ला नाही. जन्या” 
वरून पटून लो दिल्लीस सत्य प.वला, अव वर|शिवाय हवास 
म्हणून त्याला दुसरा सुल्गा होता. हुम'यून बाबर व अबरे 
यांच्य] तोडीचा मुळीच नव्हता. त्याच्यांत निस्रय, हिकमती 
व जताबद।री झोळखण्याची पाश्रता मुळीच नवती. तो कमी 
शर नव्हता पण झाळशी व ब्रॅफिकोर वृत्तीचा असे. तथापि 
तो उदा, ममताळू व सौजन्ययृणे होता. तो 6द्वानांचा 
आभ्यदाता असे. तो स्वतः गणिती ब ज्योतिषी हता 
डुरुंगावादू, जि ल्हा.--मध्यप्रांत, नमेदा जर गांताल 
जिव्हा. त्याच्या उत्तरेस भोप,ळ व इंदूर ₹ंस्पार्न; पूवर 
नराशेंगपूर; पश्चिमेस माड व दक्षेगेस छिंदवाडा, तूळ १ 
वऱ्ह!ड हे भाग आहेत. या जिल्ह्यांतला नर्मदेऑ्या बागूत 
असछला गुळुख काळीभोर व तुपीक अशा जमी शीचा आहे. 
या तिल्ह्याच्या दक्षिणेक्ष सातपुडा पर्वताच्या रांगा "सरल्या 
आहिते. ह्या जिल्ह्यांत सरळारी अंगर दक्षिण सरदृद्देवर, 
डगर[पएर ब पश्चिम बाजर्डे नदो. तोराच्या बाजु दितून. 
येतात. थुद्ध सागवानी लांकूड नदोच्या बाने पुळण अतत" 
लेल्या रापाट जमीनीवर च डोंगराच्या बाजर ताबल्या दग” 
डाच्या जमीनीवर भाढळतें ह्या नंगलांत शिका एत सुई 
मिळते. गवा, वाघ, भित्ते, सामान्य हृरिण २ काळवीट ११९ 
जनावरें त्यांतून पुष्कळं, आहेत. हदोगाबाद शारी दर ११ 
प ऊत्त ८. इंच;पडतो ष इताकच पाऊल सपा जमीनीवर 
। पडतो.ह्या निर्ह्यांत दुष्काळ फारसा ठाऊक नाह-उन्हारट्या( 


व्ह्िच्या 


हुदीयांबाद 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, ( ह) ४९ 


हुद्यारपुर 


६५ ५... 
ककवन जक 


इवा कढक असून कोरडी भसते.इ ति हा स.-ह्या जिल्ह्या- 
बद्दल पूर्वीची माहिती, मराठे लोकांनी ह्या जिल्ह्यावर स्वारी 
करापर्यंत फारशी उपलब्ध नाह. हुरुंगाबाद शहरास हे नाव 
माळव्याचा सुलतान हाशंगशहा घार (१४०५ ते १४३४) 
याच्या नांवावरून पडळे.ह्या जिल्ह्याचा पूर्वमाग मुसुळपानांच्या 
हातीं कर्धीहृ गेला नाही, कारण त्याचे महत्त्व त्या छोकांनां 
कर्धाहि वाटलें नाही. मोगल बादशाह'स उत्तरा कळा 
गल्थावर हा जिल्हा पुन्हां गोंड रज्य़ांच्या ताड्यांत गला 

ससार॑ १७२० ' मध्ये भापाळच्या मुखुलमानौ घराण्याचा 
मळपुरुष दोस्तपहूमद यान ह्या प्रांताबर स्वारी केला व 
पढें १७४२ साली बाळाजी बाजीराव पंशवा मंडळावर हल्ला 
करण्याकरितां जात अततांना त्यान हाड्या परगण। घेतला. 
भतर रघोजी भोंसले ह्याने ह्या मुळ्खावर स्वार! करून भो पा- 
ळच्या राज्य़ाच! भाग सोडून बाकीच मुळख पादाक्रांत केळा; 
पण ळ॑वकरच भासले सरकार१ भोपाळचे नबाब यांत तट तुरू 
झा3.१८१७साली नागपूरच्या राज्यापका दृह्लींच्या जिल्ह्याचा 
भाग व १८४४ सालीं हृदा-हेडिया भाग |शद सरकाराकडून 
घेऊन हा जिल्ह्या बनला लोकव श्ती.-जिल्ह्याची ळोकरल्या 
(३९२१) ४४५७३३ .या जिह्यात हर्दा, हुरुंगाबाद, सिवनी, 
मालव, सोद्दागपूर, इटारसी, व पचमडी अर्शी सहा शहर 
आहेत. थेथळे बहुतक लोक पश्चिमाद्ददाचा एक शाखा 
जी बुंदेला भाषा ती बोलतात. पण हद! जिल्ह्यांतील भाषच 
राजपुतान्यांताल प्ाळवी भाषेशी बरंच साम्य आहे. या 
निह्ह्यांत गोंड, को!कू, रजपूत, गुजर, रघुवर्शा लाट, त्र'हछण 
वगैरे बऱप्राच जाती आहेत. टीकडा ६१ लाक शेतावर निर्वाह 
करतात. शे त की.-जिल्ह्यांत मुख्य अस्तीन म्हणजे सुपाक, 
काळी, पळणाची, चिकण मातांची हवाय.या जिल्ह्यांत दां 
व तिवडी-माळवा या तहारिर्लाताल नमा अत्यंत सुपीक 
आहे व सोहागपर येथील काढा भाग बगळन बाको सवे 
भागांतील जगीन अगदी "किट भाड येथील मख्य पीक 
गव्हाचं आहे. या जिल्ह्यात बहुतेक जञसान हळी लांगवडात 
आहे. कांहां कांडी वेळां लाक गुरांनां चारा मिळावा म्हपान 
मुद्वाम जभीन पडित ठेवतात कपाशीची लागवड येथ नारान 
सुरू झाली झाहे.जिल्ह्यांत खानेज सपत्ति फारशी नाह चायला 
तांबडा व पांढरा इमारतांचा दगड येथें हुशंधाबाद शहरा 
सांपडतो. व्यापारेष द ळणव ळ.टण्या जिल्ह्यांत लाके 
भन कापड वापरतात तै बहु/क येथेंच तयार होतवते 
साोभापर व साह्ागपूर यथ विशेषतः तयार हात या ताहा 

गपर शहरी पूर्वी टसर रशॉरसि तयार होत अस; पण षद 
हा धंदा बसत चालला आहे तरी पण येथे कापडास रंग 
देण्याचा धद बोरांत चाळतो. हुशगाबाद, हंडिया ६ 
बाबई येथें पितळेची काथ व टिमरणी थेथ हाडकित्ते उत्तप्त 
तयार होतात. या जिल्ह्यांतून गू, हीळ, ठिंगेणी, ब कःपूस 
हे जिन्नस बाहेर पाठविळे जातात ब येथाहे राजांबोरारी 
ब॒ बोरी येथील सांगवांची लांकूड फार प्रशिद्ध असल्यामुळे तै 

१9 


येथन बाहेर जाते. या जिल्ह्यांतून नो. आय. पी. सुल्वे जाते. 
व इटारसौ येथून इंडियन मिहलंड रेल्वेची शाखा उत्तरेकडे 
हुशंगावाद राह्रावरून जाते. सुय व्यापारी रस्ते म्हणजे 
इटारसी-बैतल रस्ता, हृदा-हंडिया रत्ता, इृदा-बतूल रस्ता, 
पिपरिया-कछिंदवाडा रस्ता, व पिपरिया-संदवालिया रत्ता हे 
होत. शिक्षणाच्या बाबतींत हा जिल्ह्या सवे मध्यप्रांतांत ५ वा 
आहे. शकडा ४.६ लोक (८-४ पुरुष व ०-३ बायका ) साक्षर 
आहेत. त ह शी ल.-हुशंबागाद जिल्ह्यांतील तहशाल.क्षत्र फळ 
७५७४ चौरस मेळ. ढोकसंख्या (१५२१) १२१५६६ 
या तहृाशिलांत दोन शहरें आहेत; एक हुशंगाबाद व दुतर 
इटारसो, शिवाय ३१२ खेडी आहेत. या तहाशेलात दोन 
प्रकारची नमीन आह; उत्तरेस नमंदाथडा असून तिच्यामर्थ्ये 
काळीभोर जमीन असन महादेव पवेतापासून उतार लागता 
व तो नमेद्षानदीप्येत टिकतो. दक्षिणेस बारा पठार आहे 
ब त्यावर लहान लहान डागर असून न्नम्तीन रेताड आहे 
श हृ र.-हे शहर नमदा नदाच्य़ा दाक्षण तारावर 
फारच सुरेख रोतानं वतले आहे. या शहरची लोकरूख्या 
१९०१ साली पुमार॑ १५००० होती ती पांच हजारांवर 
येऊन ठेपली. १८०९ साली मराठ लोकांनी हें शहर घेतळे 
ब १८१७ साली तं त्यांच्यादडून मज लोकांनीं घेतल, यथ 
१८६९ झाली म्युनिसपालिटी स्थापन क्षाली. या ठिकाणी 
पितळेची भांडी व हाता ६रण्याच्या काठया चांगल्या! तयारे 
होतात. येथें सरकारी हायस्कुल, सरका शेत, दवाखाने 
वगेरे सार्वजानिक सस्था बऱ्याच आहेत. 
हदया*्पुर, जिल्हा -.-पॅखाब, जञालद्र विभ 
जिल्हा. क्षत्रफळ २२११ चारत झेल. या जिल्ह्याच्या पूवल 
असलेल्या सोळासिंगी व कतारधार नावा पया दोन पवेत- 
श्रेणांमध्ये जसवन किंवा उनदून नांवाची प्रतिद्ध असलेली 
हंद व सुपीक दरी आहे. या. भिल्ह्याच्या आम्तेय दिर” 
कडील भाग हा सतलज नर्दाच्या डाव्या तारावर माहे. या 
भागास जालंदर इलाखा अस नांव आह या जिल्ह्याच्या 
उत्तगसत बियास नदा सोळाशिंगी डोागरांतून निघते ब 
सिवालिक पवेतांच्या उत्तरेकडीळ बाजुने वहात नाऊन 
काँग्रापासन उत्तरेस या जिल्ह्याळा अलग करते. भगभे- . 
शाज्दृटट्या या जिव्ह्याच दोन भाग ह्वांतात. व त्यांपकॉ 
एका भागांत पुळण आहे १ दुवऱ्या भागांत शिवालिक ब 
अरधैवट हिमालय पर्वताच्या भ्रणी आहेत. व या श्रेणी सतर 
छज्ञ नदीच्या वायव्येस पसरलेल्या ञाईत. या बिह्ह्यांतीळ 
उष्णता कधीहि कडक नसते. पाऊस छुमार ३१ हंचपर्यत _ 
पडतो. इ ति हा तया निह्ह्यांतील कांहीं कांही ठिकाण 
इतकी इतिहासप्रलिद्ध झाहेत वॉ, या ठिकाणांचा सेषष . 
पहाभारताशी भतो. मसळमानांच्या स्वाऱ्या होण्याचा ह्वा. . 
जिह्हां त्रिगतोच्या कटांच राज्याचा भाग होता. त्रिग-. 
तार्चे राज्य मांडल्यावर कटोच वबेशाची शाखा जसवन . 
दाणे हे भघवानहून थे येऊन राहिळे. पुढ मुसुळमानौ 


]गांतीळ 


हंयारपुर र - > ळ अ 


मेदानांतीळ 
डोगरी 


स्वाऱ्या सुरू झाल्यावर १०८८ खाली 
मुळुख मुसुळमान काकांच्या ताब्यांत गळा पण 
मुलुख हिंड राजांच्या ताब्यात होता. पुढ १३९५ ताला 
जेमरळगाने अघ्तवानदन मुलूख उध्वस्त केला. यावेळी 
गखार अथंवा खोकर रागे या भागांत प्रबळ होते. त्यांना 
मुसुलमानी सत्तेविरुद्ध बरीच घडपड केली. पण त्यांचे ततवे 
ग्रयंत्न विफळ होऊन अनेक पठाण लष्करी वस!हूता स्थापन 
झाल्या व बनवारा ह त्या वसाहतींचे मुख्य ठिकाण झाले. 
यो”भार्गांत मलोटे. किंद्ा हा १इत्त्वार्चे लष्करी ठाणें होऊन 
बसंला' व बांबरारने. तो. कार्बज केल्यावर त्याला सहज रूपर- 
कडे स्वारी करतां आली. भरा रीठीन मोंगछांचे जे'पाय 
एकदां या जिल्ह्यांत हंतले ते दादवान व नसवान राणांनी 
बरी जंग जंग पछाडळे तरा नं निघून अकबर बाद्शह्वाच्या 
कारकीदीत हा निल्हा मांगळ साम्रःज्याचा एक घरकावयव 
होऊन बसला. पुढे मोंगल बादशाही न४ होण्याच्या सुमारास 
शाखे लोकांचा उद्य हाऊ लागळा व ते लाक नसवान 'व 
दादैवाळें राजानां पीडा देऊ लागले व या राजांना रणाजे- 
ततिंगार्चे स्वाभित्व कबळ करावे लांगरळे व हळ हळू सवे 
निंह्हा' शीख ' सरकारच्या 'पूणेपर्ण अमलांत आल. पुढे 
शीख युद्ध संपल्यावर हृं[जिल्हा इंग्रज सरकारच्या ताथ्यांत 
आला. ढोक व"स्ती.-_यांची लोकसंख्या. १९२१ साली 
९२५७४१९ होता. जिल्ह्यांत ३*«शहर व २११८खढड। आदत 
या भांगांत. हिंद लाक शेकडा ७ आहेत. या भागांतील मुख्य 
जाती म्हणजे रजपूत हिंदु, शोख हिंदु व सुसुळमान या 
होत. 'याडिवाय महतोन, कनेत वगैरे होळ व चांभार बंभैरे 
मागासळेश्या ' आती पुष्कळ आहेत. शे त का.--या जिल्ह्यास 
तीळ लिरवाल भाग' फार सुर्पाक आहे. कारण यांत डोंगरा- 
बरून आलेळी रेती फार नतून या: जाभिनांत ओलावा फार 
बेळ' टिकतो. त्याचप्रमाण शिवालिक पवतांच्या पलीकडचा 
प्रदेश व उनाः थढीचा मुळुख हे सुद्धां चांगळे सुपीक आहेत. 
या जिंहह्यांतीळं मु्य पिक म्हणने गहूं, चणे, जव, मका, व 
तुरी वगैरे कडघान्ये, ऊस व कापूस्त ही होत. येथील खानेज 
म्हृणेंजे 'शोहन नदांतील लाने व चुनखर्डाचे दगड हे 
होयं.ब्यापारवदृळण वळ ण.-ऱ्या जिल्ह्यांत मुख्य 
*घदा कांपलाचे सूत काढण्याचा होय. या. ठिकाणी; रगात 
इंमाळे”बं रंगीत काड्या अक्षलेळे कापड तयार ' होतें. 
हुशयरवपूर शहरांत इस्तिंदती द्वाडांचे व तड्य़ाचे जढावाचें 
काण फार सुरेख होते. लाखेचे लांकडी काम त्र रुप्याचे 
दागिने, भांडी बोरे कार्मे या ठिकाणी चांगली होंतात. येथील 
तुतारांची, चागठी' कार्म करण्याबद्दल ढछ्यात आहे. येथें 
* 'कँगड्थ! भोठा प्रमाणांत होतात. देसूय येथ पेळे व रंगीत 
म रले तयार होतात. या जिल्ह्यांतील आयात माल 
णजे कालाचे कापड, जवारी, बाजरी, वंगरे धान्य व नुरे 
होय. बु. निणेत माळ म्हणजे कच्चा माल होय. या 
कुंग्च्या भाळाते. तांवूळ, चणे, जवस, साखर, अंबाडी, तंबाशू, 


महाराष्ट्रीय शानकोशा. (द) ५० 


हर्ण 
0100 आय 0 मी 
1ळ, कापूस, लाख त थोडासा गहू इतक्या 'निनसांचा समा" 
होतो. जिल्ह्यां3 रेल्वे नाहीं. साक्षरांस प्रशाण शकडा ४ 
हे. त हृश्ील.--हश्‍्यारप्र निह्हांतील एक तहरशाल 
फळ. ५०९ चोरत प्रेळ. लोकतंख्या (१९२१) २४७१९६ 
याः, तह्ारालात इुर्यासपुर, गढवाल, हारआना, व खानपूर 
हॉ शहर असून ४८९ खेडा आहेत. या तहशिलांत शिवा- 
लिक पधतांच्या पश्चिमेकडील निमुळते भाग, त्या पवेतांच्या 
पायथ्याशी असलेली अमान, मध्यवती . साधारण सुपीक पण 
रेताड जमीन, पाश्विमकडली विहिररांच्या पाण्याने भिजलेली 
अमीन, अश्या अनेक प्रकारच्या जमीनी आहेत. या तहदशि- 
'लीत अषगळ चांगली आहेत व आमरायाहि पृप्कळ भाहेत. 
श हृ र.-ाहे शाद्र जञालंद्रपासन २५ मेलांवर असून 
शिंवालिक पवतांच्या पायथ्याशी..आहे. येथील लाकसूख्या 
(१९३३५ )१७४४९. हृ दाहूर १८०९ साली रणशित!शंगान 
घेतऴ होत, जालंदर दुआबाच्या सुभेंदारांच हं मुख्य ठिकाण 
होत..येय हस्तिदंती जडावाची,लांकंडी काम उत्त तयार 
होतात: १८६७ साला म्युनिसिवालिटी स्थापन झाली. येथ 
एक सरकारी. हायस्कूल व दोन खाजगी., हायस्कुल आहेत. 
हुण--एळ लोकराष्ट्र, हृग आणि हन्स हे एकच कौ 
काय याविषयी निश्चित नाही. यांचे. चार वर्गे पडतातः 
(१) इ. स. ३७२ ते ४५३ च्या.सुमारास ज्यांनीं पु्वेरोमन 
साखर ज्यावर स्वारी केला ते, (२) हंगेरियन, किंवा मग्यार, 
(३) श्रेत हूण किंवा एफूथ्याळाईंट, व (४) ४दुतत्यानावर 
स्वारी करणारे हूण. हूणांचा खरा इतिद्वास इ स ३७२ 
पासनचा काहे असं हल्ला मानण्यांत येत. हिंदुस्थानांत 
स्कंदगुप्ताच्या कारकीदीत ( ४५५--४८० ) हूण लाक मध्य 
आणियांतन इकडे भाले. तोरमान नांवाच्या. .हृण राजान 
माळव्यात राज्य स्थापि (५००-५१० .). याचा पुत्र 
मिंहिरंकुल, याचा बऱ्याच टिकाणी इतिहासांत उल्लेख आढ- 
ळतो. हे दोघे आपणांस “ श्ाहौ ” राजे म्हणवीत ।फर- 
दोली म्हणतो ळा, हृणांच्या राजाला “ शाहा हृणत; 
तेव्हांन्या ताही) नांवावरून धिदुस्थानांतलं हूण इराणावर 
स्वारी करणाऱ्या हणापेकींच असावेत. पण या हृणांच 
अस्तित्व २००० वर्षे प्रंथांतरी दृग्गोचर होत. ते उत्तरचीन 
ब तार्तशात्त रहात. यांच्छांत ख्रिस्तपू्वे २०० पासन बराच 
मोठमोठी राज्ये, राजे, मेत्री वगेरे हेऊन गेले, अस सा. 
डेजइनेस म्हणणे आहे; या म्हणण्यास दुजोरा म्हणण 
अवेश्ता,म्रथांतन यांचा उद्लेख आढळतो. अवेस्तांत त्यांनां 
हुंनु'( संस्कृत सनु ) म्हणत. हे वएस्क कुळांतील असुन 
महृदानुयायांचे रात्र अक्तत यांचा काल ख्वित्तपूर्व ७१ 
शतक: असावा. कांही पेडित हुनचा अथ पुत्र किंवा वैरण 
असा करतोत. पण तो मोदीच्या सरते बरोबर लागू पडत 
नाही (भांडारकर ज्युवली भ्थांतील मोदी यांचा झवेश्ता” 
तील हूण” ळेख पहा ). ' हुन” ह भटक्या दराडेखार 
ळोकार्ये राष्र होते अला अवेस्तावरून समज होतो. था 


द्द्ग 


प्राचीन हूणांचा व प्राचीन इराणी लोकांचा उपासनाप्रकार एक 
होता व पुढें इराण्यांनी झरथुट्ट घम स्वीकारला: १. त्यामुळें 
या दोघांत कलह. सुरू झाले. हिंदुस्थानच्या इतिहासांतील 
मिहिरकुल हाहि. इराणी होता अर्ले त्याच्या नांबावरून घ 
त्याने स्थापळेल्या शहरांवरून व देवळांवरून दिपले. 
हे हूण मोंगल मानवकुळांतीळ असून रुंद खांदे, 
माक, खोल गेलेळे लहान काळेभोर डोळे व. दोढीमिशांचा 
_ अभाव हे यांचे विशेष होत. हे कास्पियनं समुद्राच्या किना- 
,ऱ्यावरून यूरोपवर इ. स. ४थ्या व ५ व्या दोतकांत. चळ 
करून गेले होते. पण त्यांची, पिछेहाट करण्यांत 'भाळी. 
तेव्हां ते तुरळकपणें रुवैत्र पसरले बह्गेरियन लोकांत यांची 
- सरभेसळ झालेटी असावी. .. ह 
हेग--दक्षिण द्वेळिंड प्रांतार्चे सुख्य शहर. हे समुद्रभपाटी- 
पासून २॥ मैलांवर असुर आमस्टरडॅम पासून राटरडेम 
पत जो कालवा नेलेला आहे 'त्याच्या एका फाटध!वर 
बसलें भाहे. दक्षिण हॉलंड (प्रांताचे :सरकार या ठिळाणी 


रहात असून (निरनिराळी राट्रीय) आंतरराष्ट्रीय कारभारमेडळे 
याव ठिकाणी आहित. हेग शहरांतील :इम्रारता व रस्ते 
फार सुंदर असून रम्स बगी'च्यांनी व वृक्षराजींनां शहराळा 
शोभा आणली आहे. या ठिकाणी बरीच पाहण्याजेयी वस्तु- 
संग्रह्मलये आहेत. ' रॉयळ लॉयब्ञरी * म्हणून अ पृस्तकालय 
भाडे त्यांत ५००००० ग्रंथ आहेत. . शटराला शोभा आण- 
णार सर्वात मुख्य स्थळ म्हणजे हेग. येथीळ बन होय. या 
वनांत नानाप्रकारचे जलाशय असून ' वनफद ? म्हणून एक 
विह्वारस्थान भाहे..या ग्रुहंत ' आरज तळून? भ्हणूत : एक 
इमारत आहे तांत, १८९५ ची आन्तरराष्ट्रिय शांततापरिषद 
भरली द्वोनी. पांचबा कांऊट येथे येऊन रा ह. लागल्यापासून 
व स्टेट्स जनरल स्भा येथ भरू लागल्यापासून ह्ग्ला 
राजड्ीय महत्त्व प्राप्त झाळें-१७ठ्य़ा शतकाच्या अखेरीस व १८ 
ब्या शतकाच्या प्रारंभी हेग , हृ यूरोपीय राजकारणाचे 
केंद्रस्थान होते. या ठिकाणी ज्या. पुष्कळ राजकीय परिषदा 


भरल्या त्यांत वर उल्लेखिले्ल' क्ांतत परिषद्‌ अत्यंत महत्त्वाचा 
होय. १९२१ साला येथोल लो 


कसख्य़ा ३६५०१० होती. 

हेगेळ (१७५००7१८३१ )णएक जतन. तत्त्ववेत्ता . 
१७९३ लाली त्यानं पीएच. डी. ची पदवी मिळविली. होल्ड- 
रळिन व शेलिंग या प्रसिद्ध वरिद्वानांशीं त्याचा परिचय होऊन 
त्याचा तत्त्रज्ञानाजैनाच्या कामी त्याला फार उपयोग झाला. 
कॉलेज सोडल्यानंतर तो वने येथे खाजगी )शिक्षकाचा धंदा 
कळून राहे लागला; व त्या कालांत त्यार्ने खिस्तीधमे व 
नोझसचे चरित्र यांचा फार बारकाईने हल्यात केला. १७९७ 
सालीं तो फ्रांकफुट येथें राहूं लागला १ त्याने अर्थशास्र व 
राजकारणाचा अभ्य़ास. सुरू केला; व' दोन निबंध लिहून 
त्यांत त्यानें परदेशांतील राजडीय सुधारणांचा पुरस्कार 
कुळा व भावी जैन सात्र'ज्य़ार्चे कह्पनाचित्र रेखाटळें. नंतर 
पुन्हां त्यांने घर्म ब तत्त्वज्ञान यांचा 


चेपटे 


नोडार्ने अभ्यास चाळ: 


महाराष्ट्रीय शानकोश. (हृ) ५१ 


हेझाडा 


विला, व .कॉट,फिच्‌ट व शेठिंग यांच्या तत्त्वज्ञानावर नम्््््््््क्न्न्न्त्््््ा ल गायाससबागावरकस- 
त्मक-निंध ठिहिळे. १८०२:पासून त्याने तकंशात्र, अध्या- 
। त्सज्ञाक्ष, गाणिद इत्यादि डिघय़ांवर आपली ब्य़ाख्याने सुरू 
ळेलाी. मध्यंतरी नेपोलियनच्या प्राशियावरीळ स्त्राऱ्यांची घाप- 
वूम:झाली, तथापि तिच्या बऱ्यावाईट परिणामाकडे हेगे- 
ले फारसें लक्ष नव्ह्ते. १८०८ ते १८१६ *पर्येत नुरेंबगे 
येथे त्यानें रेकटरच्य़ा जागेवर. काम केर्ले; व नीतिशात्र, 
मानसशास्त्र, तकशास्र, यांवर शालोपयोगी पुस्तक ळिहिला. 
शिक्षक व हेडमास्तर या'दोन्ही प्रकारचे काप हेगेलन उत्तम 
.प्रकारे केले. बक्षेससमारभांच्या वेळां त्यानें वाचलेले स्वतःचे 
निवंध' मोठे विद्वत्ताप्रचुर व. नवमागैदशेक असे असत. 
१८११ सालीं नुरेंबगे ग्रेयील भेरी नांबाच्या बाईशी त्याने 
विवाह केला. त्यांत हेगेलळा द्रव्यलाभ बिलकुल झाला नाहो. 
वण. त्याला विवाइसीखपर मात्र उत्तम मिळाळें, त्याला -दोन 
मुलगे झाले; थोरला काळे हा पुढ प्रतिद्ध इतिहासकार 
झाला. १८१६ ते १८१८ पर्यंत तो होडेळबगे येथें वःनतर 
अखेरपंथत बिन येथें भोफेस्तर होता. . सोंदर्यविज्ञानर्शाज्ञ, 
इतिहासतत्त्वज्ञान, तत्त्वज्ञानाचा इतिहात, धा., विषसांवरं तो 
व्याख्याने देई. शिवाय तकंशाक्ञ, मानतशात्र हे विषयहि तो 
घेत असे. शेवटी शेवटी त्याची इतकी प्रसिद्धि झाली को, 


शकडो विद्याथी ज्सनीच्या सवे भागांतून १ परद्वेशांतुनाहे 
१८९४. पासून 


त्याचा व्याख्याने ऐकण्यास ग्रेत असत. 
लाळतकलांकडे हेगेलचे विश्षष लक्ष वेधळें, व प्रशिद्ध चिर्त्रे ब 


नाटके पाहण्याकरतां त्यानें इटली, फ़ान्त वगैरे देशांत 
प्रवास केला, व त्यामुळें त्याची सो'दर्यविज्ञानशाज्ञावरीछ 


व्याख्याने फार रस्त वठूं लागली, असरीस हेगेलमत म्हणून 


स्वतंत्र पंथ प्रस्थापित झाला.त्याच झधिकार्रावग'शी. नेहमी 


तरळ अते. त्याच्या मित्राना त्याचे नर्न्मादिनात्तब. सुरू 
मोठा. गौरष 


केळे. तिसऱ्या फेड रि५ विल्यमनोॉद्दे त्याचा: 


केला. १ ४.1 
हेक्षाडा, जि हहा.-ाखालच्या ब्रह्मदेशाम्ध्ये ' इरावती 
भागात हा जिल्हा आहे. क्षेत्रफळ २८४३ चौरस मेल. या 
जिल्ह्यांतील सरोवरें म्हणजे न्यीनी; दुथा व॑ इथ्येट > ही होत. 
या जिल्ह्यांतील जमीन बहुतेक 'पुळणीच्या थरांनी, बनलेली 
आहे. येथे हं एक विशेष आहे कॉ, या ठिकार्णां दळइलीयें 
प्रदेश व भरताच्या ल'टेच्या. योगाने वाढलेली जैंगलह्ि 
त. अराकानयोमा डोंगरावर ल अरण्ये आहेत 

तेथ झाडी विपुल असून तेथे नेहमीं हिरवी, !गार. जमीन 
असते. येथें हिंवाळा सोझ्य असून थोडे दिवस रहातो, प्रण 
ह्या भानाने उन्हाळा तितका कडक नभमतो. पाऊ पुष्कळ 
पडतो. पण जस्त झाल्यात पिकांची “नासाढी, होते. 
हृतिहा स.-_हेझाडा किंबा हिंथाडा ह माव ब्राह्मणी 
राजहंसाला ब्रह्मा भार्बेत न औीहथा नांव आहे. त्यापासून 
झालेले आहे. हा भाग पूर्वी पेगू राजाच्या तलळैंग राज्याचा 
भाग होता व तो १७५९५ हाळी आलंगपया याने आपल्या 


फारशी नाही 


हेनरी राजे 


मुजुखात जोडला. दुसऱ्या जह्मी युद्धांत त्रह्मो होकांनां ६ 


मुळुख सोडून द्यावा लागला. व या भागावर तेव्हांपासून 


इंग्रजांची सत्ता स्थापित झाली. ठो क व त्ती.-ऱये्थाल 
- लोकसंख्या १९२१ साला ५५०९२० होती. या जिल्ह्यांत ५ 
शहरें ब ६२९ खेडा आहेत. बरेचते त्रह्मा (सुमार ४॥ | 
त्याखाळांखाळ करेण ( सु. ५०००० ) लोकलंख्दंत भरतात. 
याशिवाय इतर लोक म्हणजे शान व चिन हे होत. बहुतेक 
लोकांचा घे वोद्ध आहे. अन्यघधीय लोक म्हणज्ञे मुसल- 
समान व हिंदु हे होत. या जिल्ह्यांत शेतर्कावर उपजीविका 
करणारे छोक शेळडा ७० आहत. शे त की.---या जिल्ह्या 


तव्लि जमीन सपाट व ती इरावती नदीच्या मुखाजवळ असून 


तांदुळास फार उपयोगी झाडे. येश्रील मुख्य पीक झ्हणजे 


तांदुळ होय- महापुरांनां प्रातिबेंच करण्याकारेतां जिल्ह्यांत 


घरणें बरांच बांधली आहत. जिल्ह्यांत खनिज संपात्ते फारशी 


नाडी. व्या पारवद ळणवळणाचे सा गे.--शेत- 
काच्या अनुषगान चालणारा विणकामाचा धंदा या जिल्ह्यांत 
चहूं्डे आहे. पण तो _ स्थानिक गरज्ञा भागविण्यापुरताच 
झाहे. याशिवाय सान, रुपं व ढोखंड यांची काभ या जिल्ह्यात 
सुरेख होतात. मासे वाळवून त्यांत मोठ घालून विकण्याचा 
धंदा येथ जोरांत चालतो. या जिल्ह्यांतला निगत माल 
म्हृणजे तांदुळ, विड्याची पार्ने, केळा, छत व कातडी हा 
होय. मुख्य ञयात माल म्हटला म्हणजे सुती व रेदमी 
कापड, छत्र्या, चिनी मार्ताची भांडी व इतर यूशेपियन भाल 
हे जिन्नस होत. या जिल्ह्यांतून इरावती नदी वाहात जाते 
ब ही नदी दळणवळण त्र व्यापार यांस फारच सोयीचा 
आहे. या नदीच्या मार्गोते पुष्कळ म्राळ रंगूनला बातो. 
दुसरा दळणवळणाचा मागे म्हणजे रेल्वे होय. जिल्ह्यांत 
तांदुळाच्या जमीनीवर १२ आण्यापासून ४ रुपयपर्यंत द्र 
एकरी व बागाईत जमिनावर सरसकट तीन इपय्रे सारा 
आहे. या जिल्ह्यांत ४ शहरांत हृयुनिसिपालिट्या आहेत. 
साक्षरांचें प्रमाण हकडा २६ आहे. त हृ शी ल.--क्षत्रफळ 
३७० चौरस मेल. लोकसंछ्य़ा (१९११) १४०२०५. हुझाडा 
शह्दर वगळळें तर येथ हिंदुस्थानचे मूळचे लोक थोड आहेत. 
तहाशिलींत १९१ खडी व एक शहर ( इंझाढा ) आहे. 
शह र.-ाहेझाडा जिल्याचे सुख्य़ ठिक्राण. हे इरावती 
नदीच्या पश्चिम तीरावर आहे. हृ शहर सोळाव्या ज्ञतकांत 
बसलें गेळ, येथील लोकसंख्या सुमारं २५००० आहे. शहरची 
रचना सुव्यवश्थित आहे. चोहांकडे झाडें असल्यासुळें छाया 
चांगली मिळते. या शहरांत पुष्कळ चांगल्या इमारती 
आहेत. हं शहर व्यापारी दृष्टयाहि महत्त्वाचे आहे. येथें 
तांदुळाच्या गिरण्या आहेत. ब सडलेला तांदूळ येथून वरचा, 
ब्रह्मदेश व रंगून या ठिकाणी बातो. येथे १८७४ साळी 
ब्युनितिपालिटी स्थापन झाली, 

- हेनरी राजे-हेनरी नांवाचे अनेक राजे यूरोपांत 
होऊन गेळे आहेत.' पेढी इंग्लंडचे आठ, फ्रान्सचा एक 


महाराष्ट्रीय शञालकोदा. (ह) ५२ 


हेनरी राजे 


( चवथा ) व रोमन सम्राट दोन हेच काय ते प्रड्प्रात 
हेत. त्यांची थोडक्यांत ब्नाहिती येथे दिली आहे. 
इंग्लंडतेहुनरीराजे.-ऱ्या नांवाचे पुढील आठ राजे 
डरऊन गेले. पहिला (१०६८-११३५).--हा विल्यम दि 


| छझॉकरचा सवोत धाकटा मुलगा,११०० सालीं इंग्लंडचा राजा 


झाला, यानें थोरळा भाऊ रॉबर्ट याचा हक झुगारून गादी 
बळकांविली होती तथापि हा विद्वान व न्यायी असून याने 
राज्यकारभार चांगळा हांकला. दु स रा (११३३-११८९), 
छंटाज्ञेनेट घराण्यांतील पहिला राजा हा ११५४ त गादीवर 
आला. चर्चवरोबर याचं बरेंच वांकर्डे येऊन अप्रत्यक्ष रीतीर्ने 
याच्या हातून थोभघ येडेटचा खन पडला. यार्ने आयलंड - 
घर्‌ स्वारी करून तो देश इंग्ढंडला नोडला ( ११७१ ) व 
स्कीटलंडला व॒ देल्सला प्रांडलिक बनविळे. याची कारढळीद 
इंन्लंडच्या इतिहासांत फार महत्त्वाची आहे. ति सरा 
९१२०५७-१२५२):--हा१२१६ त गादीवर बसला.आपल्या 
सरदारांशी युद्ध करण्यांत याची बहुतेक कारकोदे संपली. 
ट्रा राजा फार दुबेल व नालायक होता. चव था (१२६७- 
१४१२).--ळकल्ट्रियच घराण्यांती७ पाहिला राजा. १३९९ 
त दुसऱ्या रिचडेला पदच्युत करून हा राजा झाला. स्कॉच 
व देल्ल ळोकांशी याळा युद्ध करावें लागलें. खुद्द देशांत 
राज्याच्या खऱ्या वारसाठा गादीवर बसविण्याची खटपट 
चाळूच होती. पांच वा ( १३८७-१४२२ ).-चवथ्या हेन- 
राचा द्दा सुलगा फार शर असून १४१३ त गादावर आला- 
फ्रान्सच्या गादोषर हक्क दाखवून याने युद्ध आरंभिर्ळे व 
शेवटी त्याचा वारसकल्षाला. स हा वा (१४२१--१४७१):- 
पांचव्या हेनरीचा हा नऊ महिन्यांचा सुळ्या १४२२ त 
इंग्लंड व फ्रान्सचा राज्ञा बनला. याच्या कारढौर्दीत बहुतेक 
फ्रान्स याच्या हातचे गेळ व देशांत यादवी सुरू झाली, १ 
शेवटी त्याला गार्दाळा मुकार्वे ळागळ॑ (१४६१). सातवा 
( १४५७-१५०९ ).-ट्यूडर घराण्यांतील पहिला राजा 
१४८५ त राजा झाला. हा दंडकेशाही राज्यकती असल्या- 
सुळें यावेळेपासून राजसत्ता बाढीस लागली. तथापि इंग्ले- 
डची यावेळीं फार भरभराट होती. आठवा ( १४९१- 
१५४७):--हा १५०९ मर्ध्ये गादांवर आला. हा फार चैनी 
व वाटेल तसा वागणारा होता. चचेशी भांडून यार्ने प्रॅटिस्टंट 
धर्ममत सबंध राज्यांत सुरू केलं. यानें सठांचा नाश करून 
घुल्ठेसारख्य। मेत्र्यांनांहि काम झाल्यानंतर टूर केळे. यार्ने 
सहा वेळां लमे केली. तथापि ह्वा फार हुषार, धोरणी व कते" 
बगार राजा होता. फरा न्सचा चवथा हेनरी (१५५३- 
१६१० ) हा फार ख्यात असून त्याला १दे प्रेट),'दि गुढ 
अशा पदव्या लावतात. हा प्रॉटेस्टंट पंथाचा पुरस्कर्ता असत- 
ह्यामुळें याला अनेक संकटें भोगावी हार्डी. याच्या कारकी- 
दीत फ्रान्त ससद्ध होता व त्यार्ने त्यांत बऱ्याच सुधारणाहि 
घडवून आणश्या. तिसराहेन री (1०१७-१०५३) व 
चवथाहेनरी (१०५०--११०६ ) हे होळी रोमन 


 हेगळी 


साम्राज्यांवरचे वादशष्टा विढ्य़ांत होते. यांच्या कारकारदांत 
रोमन लाम्रज्याचा उत्कष होत होता. 

हेबळी--मुंबईे, धारवाड जिल्ह्या, हुगळी तालकयांत ह 
गांव आढे. या गांवाची पूर्वपीठिका अशी आहे की, हं 
बाळाजी बाजीराव पेशवे याने दृक्लांच्या हेबळीकर तरदारांच्या 
मुळ पुरुषांस़ बक्षीस दिलें. १८१८ साला सर थौभस मनरा 
यानें त्यावेळच्या सरदाराला त्यांच्या कामगिरीबद्दल कुरदा- 
प्रव तल्वा हो आणखी दोन गांवें बक्षीस दिली. या गांवां- 
नवळ ऐाभुिंगाचं देऊळ व गांवांत वंगलोवा देवाचें एक 
वडित देवालय आहे. 

हवाद्रि अथवा हेमाडपंत--देवगिराच्या महादेव व 
रामदव राजांच्या कारकीर्दीत होऊन गेलेला प्रख्यात ग्रंथ- 
कती. यांच्या घर्मशात्ञावरीळ ग्रंथाच्या उपोद्ध'तांत त्याला 
महादेवाचा “श्रीकरणाविप” अथवा थ्रोकरणप्रभु ' अते 
म्हटळे आहे. राजाच्या तर्फे सवे हुकूम सोडण्याचे व दर- 
बारचे कागदपत्र ठेवण्याचे काम त्याच्याकडे होते. हेमाद्रे 
छगोत्री त्राह्मण होता. त्याच्या बा गाचे नांव 


हा यजु$दो, वः 
॥जारचे वामन अहे होते. 


कामदेव, आजञाचें वासुदेव व प 
हेप्राद्रि हा उदार, विद्येचा भोक्ता व स्वतः विद्वान असल्या* 
नां त्याच्य़ाकडे आश्रय मिळत अले. तो 
हि होता. त्याच्या नांवार्न प्रात्िद्ध अस- 
ळे असतील की नादा हा प्रल 
कालापासून चालत आहेल्या 
ग्रवस््थित स्वरूप देण्याडी मूळ 


: कल्पना त्याची असून ती त्याने आपल्या देखरेक्षी 
खाली पार पाडली आअततावी यांत संंषाय नार्ही, 
चतुवैगेचिंतामाणे ह! हेमाद्रीचा मोठा ग्रथ डोय. या प्रथांचा 
(१) ब्रतखंड, (२) दानखंड, ( ३ ) तीौर्थखंड व (४) 
मोक्षबड अर्शी चार खर्डे आहेत. याशिवाय पररोशिष्टा- 
सार्क परिशेष खेड नांवाचे पांचर्वे खढ आहे. त्यांत देवता, 
श्राद्ध, मुहून, प्रायाश्वित वेगेरे विषयांशेबंधी विवेचन आहे. 
त्याच्या म्रेथांत पुष्कळ माहिती वे. निरनिराळा म्रंयांतील 
झेक उतारे आहेत. वाग्मटाच्य़ा १द्यक ग्रंथावर आयु१द- 

मुक्ताफळ नामक 


सायणं नांवाची टाका व बोपदेवाच्या ह “पा 
भथावराहि टीका त्याने लिहिली आहे. महाराष्ट्रांत हेमाद्रि द्वा 


हेमाडपंत या नांवानें प्रसिद्ध अजून, विशिष्ट प्रकारच्या देव- 

ळांनां हेमाडपंती देवळें अर्स नांव आहे. हा दिग्ळि चालुक्य 

रिब्पपद्धतीची असन त्यांत चुना न भरतां मोठाळे दगड एक- 
७ 


मेकांनां जोडलेल क्षसतात.अरवीचीन मोडी लिपि हेमाडपंताने 
प्रचारांत आणली अर्ल म्हणतात. के. वि. का- राजवाडे 
यांनी किष््येक जुनी हेमाडपैती मस्तके प्रसिद्ध केलीं आहेत. 
त्यांतून नमाखर्चाच्या व हिशोबाच्या पद्धती, कारभाराच्या 

तील शिरसे वगैरे विषय 


अनेक शाखांची व्यवत्था, व्यवहारा टर 
ने हेमाद्रीला ज्वारांचे 


मुळें, विद्ठाच लोक 
घार्मिक, सुशील व शर 
लेळे सवं ग्रंथ त्यानेच लिहि 
आहे; तथापि, अनादि 

घार्मिक आचारविदारांनां तु० 


आहेत ('मेस्तक' कदां बिभीषण हि 
('मेल्तक'पहा) एकद “याक हीचे रि 


ब॑ पिळ; तेब्हांपासन हिंदुस्थानांत ज्वार! 
७ 


महाराष्ट्री» शानकोंश. (हृ ) ५३ 


हेन्महोल्ट्झ, हर्मन 


लागलें असें म्हणतात. हेमाडपंताला बिमोषणापासून आण- 
खीहि दोन वस्तू मिळाल्या म्हणतात; त्यांपैकी एक ढेकूण 
व दुसरी मोडो लिप होय. यांसारख्या देतकथांवरून अस 
अनुमान काढण्यासं हरकत नाहीं को, त्यानें नैगळ साफ 
करवून दड्खनमधील शेतीला पुष्कळ उत्तेनत दिलं असावे; 
व मराठीत मोडो लिपीचा प्रसार त्याच्या वेळीं होऊ लगला 
अहञाषा. 
हेळिओपोलिल--प्राचीन आफ्रिका, हे इंभिप्तमधील 
अति प्राचीन शहरांपैद्धी एक असून बायबलांत हे * ओप 
या नांवानें प्रसिद्ध आहे. हे न!ईळ नर्दावर आहे. हे सू्येपूरजेचे 
मुख्य स्थान असून क्षेत्र म्हणून पूर्वी याचो प्रसिद्धि होती. 
छ्ठेटो व इतर प्रीक तत्त्ववेत्ते येथील तत्त्वज्ञान ब ज्योतिष 
शक्षणपेस्थेत होते. परंतु स्ट्रॅमोच्या वेळेत या शहराचा नाझ 
झाला. रोमन अमदानीत येथील देवळांचे दगड उत्तरेकडीळ 
शहरें बांधण्यास व खुद्द रोम येर्थाहे नेळे गेले. फेस्टेंट ब 
केरो ही शहरं उदयास आल्याने येथील इभारतार्चे सामा- 
नहि तोडून नेण्यांत भाल. या शहराचा वराच भाग आज 
शेतकोच्या कामी आळा अतून प्राचीन मोदराच्य़ा ठिझाणी 
बिमुळता ₹!भ अद्यापि दिसत आहे. 
हेळ्महे.ल्ट्झ, हर्मैत ( १८२१-०१८९४ )--एक 
जञमैन तत्त्ववेत्ता आणि शास्रज्ञ. अल्पत्रयांतच त्यानं आपली 
बुद्धि गागेतांत प्रावीण्य संपादण्याकडे लावली. एण गरीबो- 
मुर्हे त्याळा शात्लीय शिक्षणक्रम घेतां आडा नाही. तेव्हा 
हो प्रशियन सैन्यांत शक्मरेद्य झाला. १८४२ साली त्याने 
एक शाक्लाय निवंध लिहिल!. या निबंधांत त्यानें अस तिद्ध 
केळे की, एका जातीच्या मज्जातेतूच्य़ा पेशी असतात. हा 
त्याचा पहिला शोध होय. या वर्षापातून तो. १८९४ साला- 
पर्यंत त्याचे असे एकहि वर्ष गेले नाही का, ज्या सालांत 
त्यानें कतला तरी एखादा शोध लावला नाही; या शोधां- 
येका कित्येक शोधांनी शात्रज्वभडळांत मोठी बिचारक्रांति 
सवी सन १८४२ ते १८४९ पर्यंत 
अतर त्याला कोमिर्जबर्ग येथीळ 
इंदरियविज्ञानशाक्ञाच्या प्रोफेप्राची आगा मिळाल्यामुळे 
तो तिकडे गेळा; तेथें तो सुमारे ६ वर्षे राहिळा, नेत त्यानें 
बान येथील अष्यापकाची जागा स्वीकारळी. यानतर तो 
एकदोन ठिकाणीं प्रोकेपराचे काम करीत होता. सन १८७१ 
म्ये त्याला बळिंन येथोल पदार्थविज्ञानशात्लाच्या प्रोफे- 
सराची ज्ञांगा मिळाली. पुढें 1८८७ साळी बरील जागेखर्राज 
चाळीटनबर्ग येथी” पदार्थविज्ञानाबिषयक कलासुबनाच्या 
डायरेक्टरची जागा त्याला दिळी. ता. ८ सप्टेंबर १८९४ 
रोजी त्याचा सस्यु होईपर्यंत तो या दोन्ही भागांवर काम करात 
होता. इंदियविज्ञानशाक्, इंद्रियविश्ञानविषयक दुरीनशात्, इंदि- 
यक श्रवण्याक्ष, रसायनशाखर, गणितशाद्र, विजरु- 


यविज्ञानाबेष 
व्छाल्ल, चुंब्कशाज्ल, पवनशाज्ञ आणि सिद्धान्तविषयक येत्र- 


क्ष इतक्या शाक्षांत हे्महोश्ट्झ यानें शोध लाबले आहेत. 


घडवून आणली आहे. ६ 
तो बर्लिन येर्थे राहिला. 


हेदरअली 


महाराष्ट्रीय झ्ञानछोला. ( टू ) ५७ 


हैदरअल्ी 


- पदार्थांची विक्ञाते होणे ब्यागि पदार्थ सडणे यांविषर्यी व॑ पेशव्यांनीं गोयाळ गोर्विद पटवधेन यास कतीटकांत पाठ- 
त्यांच्या कारणांची माहिती स्याने अगदी झहपषर्यात उपलड्घ | विल तेब्हां, गोपाळरावाशी लढण्याकरितां म्डेस्रकरानी 


* केली. त्याने प्राणिज उष्णतेचे पारेमाणविषयक मापन केळे 
प्राणिश विद्याह्भतेची माहिती मिळविण्याच्या कामांत तो 
प्रथमतः पडला. तसंच छायूच्या संकोचाविषयी माहिती 
त्यानें उपलब्ध केली. त्यार्ने बळित येथील पदार्थविज्ञानाच्या 
सर्त्यत शक्तिनित्यव्तराचा एक गवंध १८४७ साली 
वाश्वून दाखविला; या निबंधार्ने फार मोठी विचार- 
क्लान्ति घडून झली; व शक्तिनित्यत्तवाचा नियम प्रस्थापित 
होण्यास या निर्वधाची अत्यंत मदत झाली. १८५५ साली 
_आप्याल्मोस्कोप नांवाचे येत्र याने शोधून काढले; या येत्राचा 
उपयोग चिकित्स!शात्ञांत उत्तर प्रकारे होतो. इंद्रियविषयक 
नेत्रशाद्ञांत हेल्महोल्ट्झ याने अनेक शोध प्रायिद्ध केले. 
डोळ्यांताल लेन्तांचे वक्रत्व त्याने मोजू; व लेन्सांचें 
बक्तत्व &मजास्त कसे द्वोते हे त्याने दाखवून ईल; रंग कां 
दिततात याचं कारण त्यानें स्प करून सांगितळे; विशेषत: 
थामत यंग या शात्रज्ञाच्या त्रिरंगाह्मक सिद्धान्ताचा त्याने 
पुरस्कार केला; व वर्णान्धतेविषयी खुलासा केला. “फिनि- 
ऑॉनिकल ऑप्टिक्स? नोवार्चे एक फार महत्वाचे पुस्तक 
त्यानें ( १८५६-६६ ) प्रसिद्ध केलें अहे. इंद्रियविज्ञान- 
विषयक श्रवणशात्रांत त्यानें याप्रमाणेच पुष्कळ शोध लावले 
आहेत. त्यानें कणीन्तगेत निरनिराळ्या भागांची ]रि९ष्ट 
कार्ये दाखवून दिळी. मनुष्यास स्तररविरिष्टत्व कस समजते हु 
त्यानें समजावूत सागितळे; हा त्याचा एक फार महत्त्वाचा 
शोध आहे. सुरासंबंधारने त्याचे पुषकळ माहिती उपलब्ध 
केळी, आयुष्याच्य़ा उत्तराथीत त्यार्ने पुढील गोष्टांविषयी 
माहिती उपलब्ध केली आहे. (१) शक्िनित्यत्व, (२) 
अलगतिशाक्ञ, (३) विद्य्वतिशाक्ल, ( ४) पवनशात्ञरिषयक 
पदार्थविज्ञानशाक्ञ, (५ ) दशनशात्ल, ब (६) गतिशाक्न- 
बिषयक तात्विक विचार. या तवे विषयांत त्याने महत्त्वाचे 
शोध ळावले. शेवटी शेवटी या शोधकार्म येत्रशात्राकडे मोची 
बळविळा. भौतिक शाल्लाकवेरींज , हेस्महोल्ट्झ यने तत्वज्ञान 
आधि सौंदयेशाल्ञ या विषयावर ळेख लिहिठे आहेत. 
द्दैदरअल्ली-_म्हेसूरच्या *॥दीवर बतणार! हा उपरी 
राजा ४. त. १७२२९ च्या लुमाराह दक्षिणत नन्मला. 
हा.१७४० च्या सुमारास म्हैसूर लब्क्रांत चागला उदयाल 
आला. स्याने म्हेसूरचा राजा व दिवाण यांनां आपल्या 
ताब्यांत आणले होते. इ. स. १७५७ त हेदरभह्लींत म्हेत्र 
सरकारास सह्ठा दिळा का, माचे महिन्यांत पेघब्यांनॉ 
श्रीररपट्टणवर स्वारी केळी तेब्ह्दां त्यांनां देऊ केळेल्या ३२ 
लक्षांच्या खढणीपैकी नी: रक्कम द्याकयाची राहिली आहे, 
ती त्यांल न देतां, या रकमेच्या फेडीकरितां वसूल गोळा 
करण्यासाठ त्यांनी आपल्या जिल्ह्यांत जे करकून ठेविले 
भ्ाहत 343. हांकून लाधाने. तर्स झाल्यावर १७५९ चचा 
राजझाड्य संपताच व्हुस्रकरारचे पारिपत्य करण्याकारतां 


ह... 


'हेदरअक्लाचीच योजना केळी. सर्व सैर दाचे ञाविपश्य स्वीका- 


"रण्याचा हा हैदरअहीला पहिल!च प्रधंग होता. १७६१ त 


हेदरानें म्हेस्रर्चे राज्य आपल्या स्वतःच्या देखरेखीखाली 
घेऊन ते वाढविण्यास सुरवात केली पेशवे आपल्या बरां" 
तीळ भांडणे मोडण्यांत व निनामअल्लोशी लढण्यांत गुंतले 
आहेत, अर्से पाहून, हेदरअह्लीने इसबो सन १७६१ पासून 
१७६४ पर्यंत तुंगभद्रेच्या दक्षिणेकडील मराठ्यांचा बहुतेक 
सुलूख पादाक्रांत करू उत्तरेस कृष्णा नदीपर्यंत आपलीं 
ठाणी बसाविली. तेव्हां ३. स. १७६४ त पेशव्यांनी हेदरा- 
वर स्वारी करून वर्धा नदीच्या उत्तरेकडील सवे सुलूख 
त्याजपासुन सोडविला, ब त्याचा कित्येक लढायांत पराभव 
करून त्यात दांता तुण घरावयास, ळाविलं ( १७६५ )- 
हेदरअह्ला मराठय़ांस शरण झाला, व त्यानें ३९ लाख रुपये 
सबंडणी देऊन त्यांनां परतवून लाविलें. पण मळार पादा” 
क्कांत करून त्याने हे नुकत्तान तावढडतोब भरून काढलं. इ. 
स. १७६७ त थोरल्या माधवराव पेशव्याने याच्यावर 0६ 
ऱ्यांदां स्वारी देली व शिर: ह्वोतकोर्टे व महृगेरी हा स्थळं 
इस्तगद॒ करून त्याच्याकडून. ३० लाख रुपये खंडणी 


3 र ट्‌ ५ ३ ४. ॥!._ अहण नर स 
घेतली. मराठ्यांचा मोहिम संपते न संपते. तोच हेदराला 
'निजामभल्ली व इंग्रज यांच्या संयुक्त सेन्याशा युद्ध करण्याचा 


प्रसंग आला. प्रथम प्रथम ब्रिटिश सैन्याचा बव, होत *ळा 
व हेदरह्ि तह करण्यास विनाति करूं लागळा. परंतु त्याची 
मागणी नाकारल्याबरोबर त्याने सवे बळ एकत्र कख्न 
अचानक मद्रासेल ज्ञाऊन तेबाल इंग्रज गव्हनरास आपण 
सांगू त्या अटीवर आपल्याशी तह करावयास लाविलें 
(३एप्रिळ १७६९). या तहांत पः्स्परांनीं परस्परांचा बेतळेला 
मुळूश् परत करून पुढें दोत्तीन. व॒ एकमेकांच्या मदतीनं 
हसावे अत ठरले. इंप्रजांश्ा केलल्या तहामुळें यास . जार 
येऊन ह्वा मराठ्यांची सागील थकलेली खंडणी देण्यादी 
टाळारळ कळ लागला! व. मराठ्यांच्या आकित .अंसलेल्या 
पाळेगारांपालून थाने खंडण्या वसूल करण्यास आरंभ केळार 
तेव्हां माघवराव पेशव्याने यावर तिसऱ्यांदा (१७७०) स्वारी 
करून त्याजपासून शहाजी राजाची सर्वे जह्वामीर परत घेतली 
ब यास प्ह्ृगिरी व गुरेमकोंडा द्यावयास लावून, मागील 
खंडणीच्या बाकीवहूल ब. स्तारीखरचाबद्दल ३६ लाख रुपय» 
आणि पुढ दरलाल खंडणीप्रीत्य्थ १४ लाख रुपये देण्याच 
कब्‌ ग करावया लाविळ (१७५७२ ). या युद्धांत हेदराला 
इंप्रनानीं सुळीच भदत दिली नाहं ग्हणून हेदर त्यांता तूड 
घेण्यासाठी चडफडत होता. नारायणरावांच्या खुनामुळ पुण 
द्रबाल घोटाळा उडालेला पाहून याने गेल्या स्वारीत मरा” 
ठ्यांनी घेतलेला आपल! सुळूख परत घेण्यात्त सुरवात केली* 
हे एकून राघोबा यावर स्वारी करून आला. परंतु त्यास 
इतकी 38डचण होती कॉ, त्यार्ने यावे २५ लाख, झ्फ्ये 


कू 


उहैद्रअल्ली 


मद्दाराष्ट्रौद जक्षानकोश. (ह) ५० 


हृंदरायाद 


प्प्प्प्म्््क्क्_्ज्ञञञञिस््“->:वक1्च्क्््ःःः्->>>>>>_।*ःामम----<>->----- 


देण्याचं कबल केड्याबराबर तीन ढिल्ह्यांवरीलळ आपला हक्क 
सोडला. पुढे दारभाईेंच्या 'कारस्यानाचे वतेमान एकू 


खंडणी झ्हणन देण्याच मेजर:केळ (१७७४). राघोबा उत्तर 
रेकडे गेल्यावर पेशव्यांच्या गहूलहाचा. फायदा घेऊन, 
हेदरानें शिर गुरमकीडा काबीज केला, व तुगभद्रेच्या दक्षिणे- 


कडील मख भापल्या त!(व्यांत घेतला ([ १७७४ )« इ. स. | 


१७७६ मरर्ष्ये याड घह्रारी व युत्ती विश्वासघाताने काब'ज 
केळी भ मुराररावास रोगट'हृवेंच्या एका ढांगरां 'चिहृवावर 
केदेत टाकळे. राघोबा पूर्णे दरबाराशां झगडण्यांत छतला 
असतां यार्ने त्यास मदत म्हणन २९४००० होन पावविले 
होते. राघोबानें सांगिल्यावरून कृष्णेच्या दक्षिण ६डौळल मरा. 
ठयांचा सव मुलख ञपण कबजात घेणार कदा भस ढग 
करून १७७५ सालच्या पावताळ्यालत आरंभ हाण्यापूव! 
त्याने. .सावनरःच्या नबाबाच्या सरह्द'पयत स्व मुलूख 
कन घेतला. पर्ण द्रबारने याजवर कोान्हेरराव १ पाडर- 
गंपंत*पंटवधे यांची रवानगी केली. होतो. परतु त्यांचा 
पराभव होऊन पाडुरंगपत हेद्राच्या हार्त। सारडला. यावळा 
॥ हीद्राकडे राघोबाच्या वतीने बाजीपत बव ढढत हाता. 
पावताळा संपल्यावर पुण्याहून पर्छुरामभाळ पटवधन याची 
याजवर रवानगी झाळी. परतु हेदरांन परधुरासभाऊच्प्रा 
बरोबर आठिला निजा॥चा तरदार जो धोशा. त्यास लांच 
दिश्य़ामुळ परशुरामभाऊ न लढतांच परत गेला. इ. स. 
१७५७७ च्या पावसाळ्य़ाभतर हरिपंत फडक्य़ाची याजबर 
रवानगी झाडी होता. परंत बार्जापंत : बर्वे याने याच्या 
सेन्यांत-।फेतर केल्यामुळं त्यास म्हृणण्यासारख॑ यश आळ 
नाहं. इकडे यानं तर कोपळ व बह्यादुरबंडा घेऊन १७७८ 
छय़ा एप्रिळ महिन्याच्या अखेरात्त धारवाडासाहे ढा [दला 
होता. हुरि$तास'याच वेळीं पुण्याला जाणे अवशय झाल्या- 
मुळें त्याने याला चकविण्यासा्टी एक युक्ति योजिली; 
कोल्हुपुर[कडे महादभी शिंदे होता त्याच ॥ सेन्यास पिळण्या- 
कारेता आपण जात आहो अर्भ दाखवून हा निरजेस भाला. 
तेब्हां आतां हे आपणावर स्वारी करून येणार अशी हेद- 
रास भीति पढून त्याने युद्ध थांबविण्याविषयी वळण 
छाविछ: यावेळी हारिपंतानें बरेंच ओहून धरून याजपासून 


पुष्कळ पेसा .उदळला. इ. स. १७७८ च्या मे महिन्यांत. 


महादजी शिददे व हरिपंत, फडके उत्तरेत निघून 'गेल्यावर 
मराठ्यांचा लल घशाखाली घालण्यात याला पुन्हां साधि 
सांपडळी, त्याने घारबाड घेऊन उत्तरेत घटशक्षा व कृप्णा 
पक लद्यांपधेतचा मुलख आपल्या अकित करून; त्याने 
पाय केल धे. कड घ्या' जिंकत पत आपल्य़ा 
पाय पेय 
येऊन झिळाळा, हो येण्या गद 1 फ्रच सरदार त्यास 

हुद्राच्या मनांत इंप्रजार 


क्स... 


-दिषय़ा द्वेष उत्पन्न झाला होता. त्यानें फ्रेंच लोकांशी कित्येक 


दिवसांपासन मित्रत्वाचा व्यवहार ' ठेवला होता. मोरिशस 


पुण्यास परत बातांना राघोबाने कल्याणदु* यथ याशी । बेंटांतन माही बंदराच्या म!य झातांपावेता त्याला फ्रचा 5- 


तह केला व त्यांत याने द्रसाळ ६ लक्ष रुपय राघोबास | डॅन वुडापयाया सामुप्रीची व कधी कध! शिपायांचोहि मदत 


मिळाली होती. ६. स. १७७८ त इंग्रजांनी फ्रेचांची पांडचरी 
हस्संगत केली, तेव्हां दैद्रास अर्थातच वाहंट वाटलें. पुढ 
इंप्रजांन त्यांचे माही बंद्रीह छावीभ करण्याचा वेत केला. 
तेंब्हां, ही वसाह्दत माझ्य़ा राज्यांत असल्याकारणानं तौ 
सज्य़ा आश्रयाखाली आई, अह जाहोर करून त्या ठिका- 


। णाचे रक्षण दरण्याची त्यान पुष्छळ घडपड केली, व इंप्र- 


ज्ञांनी त्या ठिकाणास घेढा दिला भ्रसतां त्याने फ्रेंच निशाणा- 
शेजारी भापल निज्ञार्णाहि उभारळ. परंतु इंम्रजांनां तिळ्डे 
लक्ष न देतां इ. स. १७७९ च्या मे महिन्यांत त॑ स्थळ 
हृस्तगत केळे आणि पुढे त्याची तटबंदी पाहून टाकळी. 
इ. स. १७७९ च्या एप्रिळ महिन्यांत मद्रासकर हूंप्रजारनी 
वसालतक्षंगाशीं तहृ करून त्याजपासुन त्याचा ' गंतूर प्रांत 
खंडाने आपल्याकडे घेतला. परंतु हेदरास ही गोष्ट रुचली 
नाही. कारण यामुळे त्यांने नुकताच पादाक्रांत केलेला सुळूख 
त्याच्या राज्यापासून तोढला जात होता. म्हणन इंप्रज जेव्हां 
तो प्रांत आपल्या कबज्ञांत घ्यावयास निघाले तेव्हा रेद्राने 
लागटांच त्यांनां म!गात अडथळा करण्याकरितां आपळ 
सैन्य पाठविले. त्याच्या सैन्याने. कर्नल बेली याचा पराभव 
केला ( १७८० ) सत्ता वारन हेरिंटगजने कलकत्याहत सर 
अय्यर कूट याला त्याच्यावर पाठविले. कूटने त्याचा पोटी 
नोव्हो, पॉलिलूर, १ शोलिंगड या तिन्ही लढायांत पराभव 
केला, ब्रिटश आरमाराने नेगापट्यमू काबीज केलं. ऐव्हां 
त्यानें आपला मुलगा टिप्पू याला फ्रेच आरमाराची मदत 
मिळबिण्याकरितां पश्चिभ किन[प्याकडे धाडलं. पण इतक्ष्यांत 
चित्तृर येथ त्याचा अत झाला (१७८२). १८ व्या शतकांत 
उत्तरेत रणजितसिंग व दक्षिर्गत हेदर नसे दोघे श्र 
व॒ र ज्यसंस्थापक उदयास आले. दोघोहि निरक्षर व उलव्या 
काळजाचे होते. हैदरच्या ठिकाण नीति, धर्म किंबा. दया 
काहा नव्हतें. तो स्वतः सवे काम पहात. असन फार कडक 
रीतीने अमल चालवी.'त्यामुळे त्याच्या राज्यांत सवे एकर 
“न्रा चालल, होते. त्याला पांच भाष चांगह्या बोलता येत 
होत्या. व तो सवे काम झटपट उरक्ी, त्याची स्मरणश 
फार दांडगी अपन भवषंड ओढरभोहीतह तो वारुबशार 
असे, तो डोकोच स्वभाव घ शुण झोळलण्योत तरबेज अस 
ल्यान त्याला आपल्या भोवत 
मह पक सतर. केश माणस गोळा करतो 
पुरुष होऊन गेला योत शेष नाहो 


हैदराबाद (तिघ) (जि स्हा.--युक 
५२९१ चौर पैल, ह जप्त हेत क ऐेभक 


बराबर बाहाणाचऱ्या खळपळीम तयार 
आहे. या जिल्ह्याचा सिंधु नदीच्या 
सुपीक नाह. या नल्ह्याच्या काठ 


तोरानवळचा 
_-* खुर्ख फु 
बरून सिंधुनदो र 


भेलपर्यंत नाते. या जिल्ह्यांत हवा एकसारखी नाही. एकं- 
दरांत या निह्ह्याचा हवा आरोग्यावह् आह. दरबर्षी पाऊस 
५-७ इंच पढतो. 
म्हणनेच या निह्ह्याचा इतिहास होय. हेद्राबाद हे शहर 
११ क्ष वर्षापूर्वीपासून प्रसिद्ध आहे. कारण महंमद कासोमर्ने 
ह्याच शहरावर ८ न्या शतकांत स्वारी कळी होतो. १८ डब्या 
शतकांत पुन्हां गुलासशह्टाने हृ शहर जिंकून येथे आपली गदी 
स्थापन केळी. त्यावेळेपासून सिंध प्रांतांत या शहराचे महत्त्व 
कायम टिकलं भाई. ळो कब स्ती.-ऱया प्रांताची लोक. 
सह्या १९२१ साळी ५७३४५० इतकी होती. इंदु शेकडा 
२४ तर मुसलमान श. ७४ आहेत. हिंदु लोकांमध्य कारकन व 
ब्यापारी बंगेरे लोहाण जातीचे, घेड व कोळी य नातीचे लोक 
आहत. ब सुसुलमान लोकांमष्य़ तोनचतुथाश सिंधी लोक 
(हे सळचे हिंदू होते पण पुढे त्यांना धर्मातर केलें , आहेत. 
मुत्वळमानांचा दुतरा बरे म्हटला म्हणजे बलुची लोकांचा होय. 
तिसरा बगे पठाण लोकांचा आहे; या जिल्ह्यांतीळ ढोकांचे 
वर्गीकरण कल॑ तर शेकडा ६४ लोक शेतकीबर उपजीविका 
करणारे आहेत; ६ लोक मजुरी करून पोट भरणारे आहेत; 
उद्योगधंद करून राहणारे शे. १५ ळोक आहेत ब व्यापार 
करून राहणारे शं. १ भाहेत. शे त की.--या जिल्ह्यांतीळ 
अमीनी चार प्रकारच्या आहेत. पहिळा प्रकार म्हटला 
म्हृणखे बाळुकझाध्य जमीनीचा पण या अमिनांत उत्पादक 
धमे बरेच आहेत. दुतरा प्रकार टणक जमिनीचा; तिसरा 
प्रकार बालुळामय जमिनीचा व चवथा प्रकार क्षारयुक्त नमी- 
नीचा. या निहह्याचा अगद| उत्तरेचा भाग चांगला सुपीक 
आहे. या जिल्ह्यातली मुख्य पिक म्हटला म्हणजे ज्वारी, 
बाजरी, तांदूळ, गर्हु, क,पूत व तीळ. जिल्ह्यातील बहुतेक 
नमीन लागबडीस आलेली आहे व बागाईत बहुधा सख्य 
शडहूरानावतां कलला अतत. ह्या गिल्ह्यांतील शेतकी रवेत्वा 
कृत्रिम काळ्व्याच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. हे कालने 
२८१ झाहेत व ते सरकारच्या ताब्यांत आहेत. ह्यापैकी 
सुछ्य़ कालवे म्हणजे फुलेली कालवा,जामराव कालवा,नसरत 
कालवा, थारो महमदु कालवा वगेरे होत. जिल्ह्यांत जंगलेंह्रि 
बरांच आहेत ब त्यांचे क्षेत्रफळ २२« मेल आहे व हदवा 
लिंधु नंदाच्या तारानें आहेत.ब्या पारवदळणवळण -- 
ह्या जिल्ह्यांतील कारागिरी पूर्वी बरी प्रसिद्ध होती तरी दृष्टा 
तिची विपन्नावत्था भाडे. तरी पण ह्या जिल्ह्यांतील लाखेच्या 
कामाची अजुन प्रशिद्ध आहे. पूर्वी अमीरांच्या वेळी जोरांत 
चाळत अशलळ हत्यारांचा धदा कालमाहात्य्यामुळें हहला 
म्रदाबलळा आहे. हाल तालुक्यांत ण सुशी व खेस नांबाय 
कापड तयार हते ते फारच उत्कृ असते व त्याचप्रमाणे 
सुळामा दिलेला भांडी उत्कृष्ट तयार हातात.व इतर जिल्ह्यांत 
ब्लॅकेटे, जाईभरढे कापसाचे कापड, रण व घातंची भांडी 
बगैरे जिन्नत तयार होतात. ह्या जिल्ह्यांत कापसाची सरक्की 
काढण्याच्य| बघ्याच गिरण्या भाहेत. ह्या जिह्ह्यांतून मालाची 


इ ति हा स.-र्सिंध देशाचा इतिहास | 


मद्दाराष्ट्रीय शानकोडा. (ह) ५६ 


र 
| 
| 
। 


हैद्राबाद 


ने आण फार होते. आयात माल म्हणजे कापस्ष, साखर, 


म्रसाला व विलायती निन्नसा;व निर्गत माल म्हणजे कापूस, 
गहू, ताळ व नाचणीत्तारक्षे धान्य. ह्या जि्ह्यांत लिंधु नदी 
जलमार्गीने प्रवास करण्यास वर्षभर योग्य असते. हेव्राबाद 
शहर हे कराचीशी व रोहरीशी ने्थ वेस्ट रेल्वेने नोढळे 
भ्ाहूे. ब भोधपूर बिकानेरच्या मार्गाने नॅरोगेज रेश्वेर्न 
हेद्राबादपासून सुंबईलाहि जातां येतें. ह्या जिल्ह्यांत शिक्षण 
फारच प्रागसळ आहे. शेकडा ३.१३ लाक ( पुढुष व ल्रिया 
मिळून ) साक्षर आहेत. श हृ र.-हैद्राबाद जिल्य्यार्चा 
रानधांनी. लोकसंछ्या सुमार॑ पाऊण लाख. हें शहर १७६८ 
साली गुलामशहा। काल्होरा यार्ने वत्ताबेळें. १८४३ सालापर्यंत 
ते तिघ प्रांतांत सुख्य शहर होते पण ब्रिटिश राज्य प्रत्या- 
पित झाल्यापासून कराची हृ राजधानीचे हहर बनले. ह्या 
शहराळा एक किल्ला माहे व त्यांत एक शत्तागार आहे. ह्या 
शहरांत ५० वर शिक्षणहस्था आहेत. त्यांपिद्धा ४ हायस्कुळे 
आहेत. ह्या शहरांत पाणी मुबळक खेळते. द त्याच! पुरवठा 
शिध्च नदापासून होतो. इ शहर इतिह्ातदृष्टया सिंध प्रांतांत 
मुख्य असल्यामुळे रस्ते, तारायंत्र व पोष्ट ह्या दटणवळणाचे 
केंद्र आहे. ह्यांत कारागिरी बहुत नाहे व लाखेच्या प्रेक्षणीय 
कामाबद्दल यूतेपमधल्या प्रदरशनांत बाक्षेपेंहि,कारागिरास 
मिळाढां आहेत. हें शहर लष्करी ठिकाण आहे. ह्या शहराळा 
म्यु'नसिपालिटी आहे. 

हैद्राबाद, स॑ स्था न.--हिंदुस्थानतांळें प/हेळे संस्थान. 
हं गिजञामसरकारच्या अमलाखाढा आहे. याये क्षेत्रफळ 
८२६०८ चारत बलव लो. त. ( १९२५) १२९२४७१७७० 
आहे. हृ सुस्थान बहुकाणाकृति असून ते दख्खनच्या पठा- 
राज कद्र आह. खा मा.-उत्तरस वऱ्हाड व मध्यप्रांत; दाक्षि” 
णस्त कृष्णा व घुबमद्रा नद्या; पथचिमेस सुंबद्दे शळःख्यांतील 
नगर, काळपूर, वजापूर न घारवाड हु जिल; व पकत्त वधा 
च ग्रादावत त्या नद्यांचे मत्रासत हलाळ्यातील कृष्णा निहडा. 
स्वाभाविकरच न| --ह्द संस्थान विस्तृत पठार आहे 
सरासर|न हृ इसुद्रलपाटाीपासून १२५० फूट उंच भाई 
ह्याच भूष्भंशाद्न दृश्या ब पानवजातिशाद्भ दृषटट्या दोन 
भाग हातात. पःश्वमात्तर भागामध्ये कापूस पैदा करण्यास 
याग्य अशा काळा नलीन व मराठी आणि कानडी भाषा 
बाढणार लोके आढळतात. दुतरा भाग पर्पदक्षिणाभिमुख 
आहे, या भागांत नमीन तांदुळास विशेष योग्य अशी आहे. 
यंथाळ ळक मुख्यत्वेकरून तेलगू भाषा बोलणारे आहेत 
ह्या सतत्थानांत मुख्य पवेत म्हटले म्हणजे बालाघाट (२०० 
मळ लाव ४० ल रुंद ); उत्तरेस सह्याद्री पधत ( १९० 
भल लांब ); ६ कांडिकलगुट्टा (५० भेळ लांब ) ह होत 
या सस्थानांतून बाहूणाऱ्या मुख्य नद्या गोदावरी थ॒ कृष्णा 
मरा होत, व यांनां मिळणाऱ्या नद्या तुंगभद्रा, पू्णी, पेण 
गंगा, सांबरा, भीमा वगरे नद्या होत, या बिश्तुत संस्थानात 
अनेक ॒तहचे भपृ्भाग दिसून येतात. सवे सैध्यानांत 


'हैदराबाद्‌ 


मद्दाराष्ट्रीय हानकोशा. ( हृ) ५७ 


हैद्राबाद 


बेरूळ लेण्यातारखी लेणीं व वनश्री विपुळ आहे. गेथें सृ्ि- 
नित तळीं बहुत आहेत. या संस्थांनांतील खनिज संपत्ति 
मुख्यत्वकरून सोन, कोळसा व हिरे हो होय. यापैकी 
सोर्ने धारवाढी पद्धतीने लिंगसुगूर येथें सांपडते. हिरे कनूल 
येथे मिळतात व कोळला शिंगरेणी येर्थे विपुळ निघतो. 
येथील डोंगराळ प्रदेशांत बगल फार आहे परंतु त्यांत 
इम!रती लांकूड फारस मिळत नाहा;खवे संत्थानभर बाभळीर्ची 
झाडच फार आहेत. शिवाय ताडीची झारडीह लोक वाढ- 
बितात कारण त्यापासून ताडी तयार होते व तेळेंगणांत 
ताडी पिण्याचा प्रचार फार आहे. शिवाय चिंच व नारळी 
ह्यांची बरीच सभ्रद्धि भाहे. ह वा.-ऱह्या संस्थानांतीछ हुवा 
जरी सर्वोत्छृष्ट नसली तरी एकंदरींत प्रकृतीस मानवणारी 
आहे. ह्या प्रांतांत उष्णतेर्चे मान सरासरीने ८१ अंशांपर्यंत 
नातें. दरवषी पाऊस ३० ते २२ इंच पडतो व तो मुख्मरत्वे- 
करून जन ते अक्टोबर या माहेन्यांत पडतो. इंशान्ये- 
कडील जे पावसाळी वारे वाहातात त्यांपासून ४ ते ७ इंच 
पाऊस मिळतो इ तै हा स.--प्रागेतिहासकालामध्ये या 
संस्थानाच्य़ा ५व-दक्षिणभागामर्थ्ये द्राविडी लोक रहात 
असत. या लोकांपैकींच तेलग्‌ भाषा बोलणारे ळोक या प्रांता. 
मध्ये हल्लींच्या काळा सुद्धां पुष्कळच सांपडतात. परंतु राला 
अशोकाने सवे वऱ्हाढप्रांत व हल्लीछ्या संस्थानाच्या वायव्य 
व पूर्षे या दोन दिशांकडोल भाग पादांक्कांत केळा होता 
असं त्याच्या शिलालेखांवरून समजते. अज्लोकारंतर आंत्र 
राने आले व त्यांनीं १०० वर्षे राज्य केळ, त्यांच्या मागून 
चाळुक्य राने आळे. यांचा उदय सुमार इसवीसन ५५० वर्षा- 
पासुन झाला व अष्त्तकाल सुमार ११९० साळी झाला. या 
६५० बर्षोमध्यें त्यांनां पक्व राजे, राष्ट्रकूट राळे, ध चोल 
आणि होयलाळ रागे यो्याशी झगडावे लागळे ब त्यानं- 
तर यादव राजे राज्य करू लागले. १३ व्या शतकाष्ठरग 
अखेरीस मुसुळमान लोकांच्या दक्षिणेंत स्वाऱ्या सुरू झाल्या. 
आहाउहिन[ची पाहिली स्वारी १२९४ साही झाली व तांत 
देवगिरीच्या यादव राजावा पराभष झाला. परंतु दक्षिणेत 
पर्ण सत्ता प्रश्थापित करणारा मूसळमानी राखा महंमद न्रिन 
तघळलख् हा होय. पुढें बहामनी राज्य ए्थापन झाळे. बहा- 
सनी रालांनंतर मोंगल लोकांनी दक्षिणेत स्वाऱ्या सुरू 
केल्या घ ही भे निनाम हेद्राबादेस राज्य करीत आहेत 
त्यांचा मळपुरष असफूझा हा होय. हा मोठा पराक्रमी ब 
कावेबाज होता. यानेच निझामुळमृश्क हो पदी घारण करून 
वे दिह्लोच्या बादशहाविर्द्ध बंढ करून व खानदेशचा 
सुभेदार मुबारिक्षत्यात याचा साष्हरखेडा ( वऱ्हाड प्रांतांत 
बुडढाणा तालुक्यांत हें गांब आहे ) या ठिकार्णी पूर्ण परा- । 
अय छुडून हैद्राबाद येथे गादी स्थापन केळी (“निझाम । 
उश्पुल्छ! पहा). त्याचा बंशू आनतागाहईत बाळू आहे. हा्टींचे 
निल्ाम सर उस्मान अह्रीखान बहादुर फत्तेजंग, नी. सी, | 
द्ध 


एस्‌. आय. हे आहेत. लोकव स्ती.--१५२१ साळी 


चड «४ आ... हे > *, 
। हेंद्रावाद सह््यानची लोकसंछ्या १२४७१७७० होती. बंदर, 


मेंदक, गुलवगी, नालगोंडा, नांदेड, एलगेडल व रायश््र हॉ 
दाट वस्तीची शहरं ञाहेत. ह्या संस्थानांत ८५ शहरें व 
२०१५१ खेडा झाहेत. सुख्य शहर हेद्राबाद. लोकसंख्या 
(१९२१) ४०४१८७. संस्थानांत तेलगू भाष! बोलणारे लोक 
शेकडा ४६, '.राठी माषा बोलणारे शुकडा २६, कानडी 
बोलणारे शेकडा १४ व उदू बोलणारे शकडा १० झाहेत. 
ह्या संस्थानांत मारवाडी, तामिली, गोंड, लबाडी किंबा 
वंजारी व इंग्हिश ह्या माषाहि बोडणारे लोक आहेत. पण र्यांचे 
प्रमाण थोडं आहे. जा ती.--सैस्थानांत एकंदर ळोकांच्या 
नाती २१ आहेत व त्यांताहि अनेक पाटनाती आहेत. मख्य 
शेतकरी वर्ग कुणबी लोकांचा & हे व त्याचे प्रमाण शेकडा 
२६ ह्याप्रमाणे आहे. ह्या वगोच्या खालोखाल महार व मांग 
किंबा तेलगू लोकांमध्यें ज्यांना माळ किंवा मादिंग म्हणतात 
ह्यांचा वगे आहे व बरी ते अस्पू्य गणले बातात तरी खडे- 
गांवांत त्यांच महत्त्व फार आहे. इतर जातींचे लोक प्हणले 
ब्राह्मण, वैश्य, साळी, धनगर, कोरवा, वेल्नारी, वगैरे होत. 
ह्या! संस्थानांत अनेक धर्मांचे लोक भाहेत पण हिंदु ष मुसु- 
लमान ळोकांचाच विशेष भरणा आहे. शेकडा ८८.६ हिषु 
धमाचे ळोक ब १०.४ मुसुलमानी घर्मांनुयायी लोक आहेत; 
हिंदु लोक व हिंद धमे ह्यांचा दिवसानुदिवस ऱ्हास होत 
चाछला आहे. पण भुसलमान घ ख्रिस्ती लोक व त्यांचा 
धर्मे ह्यांची सारखी वाढ होत चाललो आहे. एकंदर ळोक- 
संख्येपेकी, शकडा ४६ लोक शेतकीवर उपजीविका करतात. 
ह्यांपेकां शकडा ३२९ लोक जमीनदार किंवा कुळें आहेत, ९ 
लोक शेतकरी-मजूरवगोपैकी भाहेत व शे. ५ लोक विशिष्ठ 
पदार्थ उत्पन्न करणारे आहेत. शेकडा ६ लोक खालणी 
नोकरी किंवा घरकाम वगैरेवर गुलराण करणारे आहेत. 
व्यापार करून उदरनिवोह करणारे लोक झकडा ३.८ 
प्रमाणांत आहेत व निव्वळ हवतंत्रपणाने उद्योग करून 
राहाणारे लोक शेकडा २.७ किंवा सुमारे चार लक्ष आहेत. 
शे त छो.--देद्राबाद संस्थानांतळा जसीच मुल्यतः दोन 
प्रकारची आहे; तेळंगण प्रांतांतली जमीन ही एक प्रकारचो 
व मराठी समुठलुखांतली बन्नीन दुसऱ्या प्रकार चौ. दोन्ही 
न्षप्तीनींत काळी माती, तांबडी माती, व वाळू किंवा 
व तांबड्या मातांचे मिश्रण सांपडतें. ह्या दोन मुछ्य प्रकारा. 
खरीब इतर बमीनीचे अनेक प्रकार आहेत. ह्या संह्थानां- 
तौल मुझ्य पिके व्हटळीं म्हणन ज्वारी, बाजरी, ताळ 
कापूद्, त्र व इतर कडधान्ये, हॉ सवे खरीपाची पिक होत 
ब हरभरा, सातू, कापूस वष लिंबुणी हो. रख्बोची पिक 
आहेत. मराठी मुळुखांत रब्धी व खरीप ही दोनच पिके 
तयार होतात पण तेळंगणांत आवी, ताबी (तांढुळाची पिके | 
खरीप, रब्बी, ब साधी अशी पांच पिके होतात. पना 
जमीन अळीकडे बरीच लागषडीस आणली गेळी आहे 

$ पेशमु 


काळ्या 


तेलंगणांत भजन बरीच पडात मसान आहू मराठी जिल्ह्यां- 
तली सब पेरण्याळायक जमीन शेतीच्या कामाला लावल 
गेळी आहे. मराठी मुलुखांत काळी भार जसीन फार अस- 
त्यामुळे पाटबैधाऱ्यांची फारशा आव्यकता नाही. पण 
तेलंगणांत तशी स्थिति नाही, त्यामुळ ह्या मुळुखांत पाट- 
भैघारे काढून कालव्याच्या योगाने शेतांत पाणी पुरविळ 
ज्ञाते. काहा. ठिकाणी विहिरी तर कांही ठिकाणी तळी 
खोदली आहेत व त्यामुळें शेतीस पाणी चांगले मिळ्ते. ह्या 
संस्थानांत रयतवारी पद्धत आहे. जी खेडी ओस्ताड आहेत 
व जी निजाम सरकारने लोकांस खंडाने दिलीं आहेत अश्या 
खडेगांवांत त्या भमीनींच्या मालकाला आपल्या कुळांकडन 
वाटेळ तो सारा घेण्याचा अधिकार आदे. फक्त येवढीच अट 
आहे छा, तो सारा पूर्वाच्या स्थ्रकारसाऱ्याहून जास्त नसावा. 
ग ळ.->ह्या संस्थानांतील १८००० चौरस मेल जमीन 
भगळांनें व्यापिली आहे. नंगळ तान प्रकारचे आहे; राखुन 
ठेवलेलं (५१८४ चोरत मेल), संरक्षित (४४०८ चोरस मेल) 
व खुल (८३८७ चोरस गेल). कलावड द्योगधं दे. 
ह्या खैश्थानांत प्रत्येक ताळुक्यांत लुगडी, घोतरं, खार्दाचे 
कापड वगेरे कापड तयार करण्याचे कारखाने आहेत. व हे 
कापड हातमागावर तयार होत असल्यामुळ तं गिरणींतल्य़ा 
कापडापेक्षां जास्त टिकाऊ अस्ते. रेशमी ळुगडी व इतर 
रेशमी कापड हा नालरगोडा, रायचर, महबबनगर, ओरंगा- 
बाद, इंदूर, एलगडळ वंगेरे जिल्ह्यांत तयार होतात. हे फार 
टिकाऊ व उच्च दब्षोर्चे काड असत, ओरंगाबाद व 
पैठण हा दोन सदरे प्रातत कालापासून नकशीच काम ब 
सोनेरी व रुपेरी कलाबतूच काम ह्यांबद्दल प्रसिद्ध आहेत 
पण त्यांतल्यात्यांत हॉ दोन्हा काम ओरंगाबाद येथ विशेष 
होतात. अलीकड हिल्रू नांवाचे कापड बरंच व चांगल्या 
तऱ्हेने निघर्ते व हे गर्भेरेशमी असत. ह्याचा ह्या विशेष आहे 
की, हे धुतळे तरी खराब होत नाहं. नर रो कापढ ह 
औरंगाबाद व वेजापूर येथ तयार होतं. टसर नांबार्चे रेशीम 
हृ ठुगडी, उपरणीं तयार करण्यांत वापरले जाते. वह 
रेशी एकगंडळ जिह्ह्यांत नारायणपेठ व महादेवपूर येथ 
तयार होते. वरंगळ हॅ पूर्वी लाकरी व रेशमी गालेचे तयार 
करण्याबद्दळ प्रसिद्ध होत. परंतु निळींच्या रंगाचा शोध 
लागल्यापासुन ह्या गाळीच्यांच्या धंद्याला बराच धक्का बतळा 
आहे. गुलबर्गा व बरंगळ ह्या ठिकाणच्या तुरुंगांत उत्तम सत- 
रंज्या होतात. औरंगाबाद येथ रुप्याची भांडी व रुप्याचे 
दागिने उत्तष्न तयार होतात. एवढेंच नाहीं तर शोनेरी 
तारेची कामेंहि चांगलीं होतात. बेदरलाहि पलंगाचे खांब, 
भांडी, पानांचे डबे, तरवारीच्य! मुठी वंगेरे सुरेख निनसा 
तयार होतात. ह्याच संस्थानांत पूर्वी तरवारीची पाती व 
इतर हत्यारं तयार होत असत, पण हल्ल हा धंदा बत्तत 
जाळला आहे. पोलीस लोकांच्या उपयोगी अशा लहान 
लहान बंढुकाहे तयार होत असत. संस्थानच्या बऱ्याच 


मद्दाराष्ट्रीय शार कौश. ( हृ ) ५८ 


हैद्राबाद 
भागांत परकी काढण्याच्या व कापसाचे ग्रे बांधण्याच्या 
गिरण्या आहेत. ह्या संस्थानांतन बाहेर जाणारा माल 
म्हणने घान्ध्र, कापूस, जवस, तीळ, भ£मग, एरंडी, नाळ, तश, 
शमारताचे लांकड, कापड, कातडी, गुरें व कोळसा ह हांत. 
हछायात माल म्हंटला म्हणक्ष गिरणींच कापड लाकरांच 
सत, कच्चे रेशीम, मोठ, शाद्ध केलेली साखर, सुपारी, घोड, 
गरं, सोने, रुपं, तांब व पितळ व पितळेची भांडी, लाख, 
इमारतीचं लांकूड, राकेळ, अफ्‌ इत्यादि. या संस्थानांत 
आयात व निर्गत मालावर जकात बसविण्याकरतां कांही 
नाकी भ्राहेत. परदेशच्या व्यापारापेक्षां देशांतला 
न्यापार अधिक चालतो. माल बाहेर पाठविण्यापूर्वी 
ठिकठिकाणी उपत्न्न झालेला माळ. कांहॉ. ठराविक 
ठिकाणीं गोळा केला जातो व झांत आलेला सालहि ह्याच 
ठिकाणांहन संस्थानच्या निरनिराळ्या भागांत वांटला जाता. 
ब्राटेश मुळुखांतन येणारा माल हा बहुतेक रेल्वेने सह्या" 
नांतल्य़ा मख्य मख्य स्टेशनावर किंवा रेल्वे नसेल तर बैल- 
गाड्यांच्या योगाने किंव! बेल, घांडे वगर जनावरांच्या 
पाठीवरून अ!णला जातो. मुंबईकडन येणारा माल हा जी 
भाय.पी. रेश्वेन व मद्रासकडन येणारा माल सदन मराठा रेश्वेन 
दळणवळळाचेमारग.-ऱह्या संस्थानच्या निकत्ये” 
कडल्या भागांतन मैबईपासन मद्रासला नाणारी लाईन जात 
ब॒ हा कोपरा १३७ मेल आहे. ह्या मेलांपॅका १२० मेलांतून 
ग्रेट शॉडियन पेनिनश्ठुला रेल्वे ज्ञाते व बाकांच्या मेलांतून 
मद्रास रेल्ये जाते. ह्या रेल्तरे लाहनची लांबी ३३ मिल 
आहे. देद्राबाद-गोदावरी व्हंली रेल्वेचा एक शाखा मनमाड 
पासून हेद्राबादपर्यंत जाते व ह्या दोन स्थलांत अंतर ३९) 
मैल आहे. एकंदरीत संस्थानांत ४७१ मेल ब्रांड गेज माई. 
बाही लाइट रेल्वे लातृरपर्यंत जाते. तडका फारशा चांगल्या 
नाहीत. राज्य शा सन पद्ध ति-संस्थानांत निझात द्वा 
सवे सत्ताधारी असन प्रजाजनांचं सवे जीवित त्याच्याच हातो 
असते. १९१९ साळा जी नर्वांन राज्यपद्धति अंमळांत आली 
त्याअन्वर्ये एक कार्यकारी मडळ स्थापण्यांत माल आई” 
यांत आठ सभासद असतात. अध्यक्ष निझामार्ने नेमलेला 
असतो. संस्थानांत १५ जिश्‍्हाधीरडे ब १०३ ताळुकाबोर्ड आदत 
२३ सभासदां्च एक कायदेमंडळ असतें. सभासदापका १५ 
सरकारी व € बिनसरकारी असतात.सरकारये स्त्रतःचे वलन 
आहे. तसंच स्वतःचे पोष्ट आहे. सैन्यांत सुमारे ९०००० रिंपा 
आहेत. याखेरीज ईपौरियल सर्विहिस ट्रूप्त आहेत.१९२ ग्टरे 
ली संत्थानर्चे उत्पन्न ५ कोंटी ४ लाख व खचे ४ कोटी 
३८लाख होता. छा यदाचन्या य.-7१८७०साली पहिला 
सर सालरलंग यान ब्रिटिश हिंदस्थानांत पास ही 
कायद्यांच्या घतांवर सेस्थानाकारेततां कायदे करण्याकार 
ससुलप्नान कायदेपडिनांचें एक मेडळ नेमिले. ४ 
कौन्सिळ ऑफ स्टेट-ज्यांच सभासद संस्थानांतल भु 
सरदार होते व अध्यक्ष खुद्द निजाम साहेब होते. ४ 


>> 
हैद्राबाद 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोद. (हृ) ५९ 


होंडुरस 


जु 
3000-20 8 क व ल य 
टा सससससस्सससपपपसपणपणणणणणणणणणीणपणपण0णप)!)?१णणप्ण3?2णणण?1प2१प)? 


कायदे करणारें मंडळ बनलें व त्याला मदत करण्याकारेतां 
म्हणत व कायद्यांचा कच्चा खर्डा करण्याकरितां म्हणून एक 


खत कामिठी निवडली गेळी, सन १८९० साला एका ला 


कमिशनची नेसमणक झाली व त्याचा मुख्य दवेतु सस्थानांतल्या 
जुन्या कायद्यांची दुरुस्ती करणें व नर्चान कायदे तयार करणं 
हा होता. सन १८९३ मध्ये कायदे करण्याकारेतां एक 
लेजिल्लेटिव्ह कौन्हिल स्थापन झालें व १८९४ साली त्याच 
कौन्सिलांत लोकांनां आपले प्रतिनिधी निवडून देऊन त्यांनां 
अप्रत्यक्ष रोतीर्ने कायदे करण्याच्या हक्क मिळाला. प्रत्येक 
कायद्याच्या मसुद्यावर लोकमत काय आहे ह तमजून घेण्या- 
करितां तो मसदा प्रथम स्टेट गॅझेटमध्ये प्रतिद्ध होतो. व 
प्रत्येक मसुदा तयार करण्याच्या वेळी मुसुळरांनी कायदा इद 
शाक्षें व ब्रिटिश हिंदुस्थानांतील कायदा ह्यांची भदत घेतली 


जाते. ह्या संस्थानांत हायकोटे धरून १२३ लिव्हिल कोर्ट । 


२७१ फोनदारा कोट आहेत. ॥श क्ष ण.--““सस्थानात 


गांवठी शाळ| पुष्कळ आहेत. व ह्या शाळांत लिहिणे, वाचणे 
व थोडेसे गणित हे विषय शिकवितात. पहिली इंग्रजी शाळा 
एका मिह्वानऱ्यानें व पहिल्या अरबी व फारलषी शाळा 
अमौर-इ-का वीर ह्यांथ स्थापन केल्या. १८५४ सालापासून 
सरकारे शिक्षणाचे काम हाती घेतलं. हल्लीं शाळाखाते ह 
डायरकेटर ऑफ पडिलिक इन्स्ट्रकशन यांच्या ताब्यांत आहे. 
हेद्राबादेस उस्मानिया युनिव्हईलटी असून उद भाषेतून सवे 
विषयांर्चे उश्च शिक्षण दिलें जातें. हेद्रावाद* निजाम कॉलेञ, 
ओरंगाबाद कॉलेश ( दुष्यस प्रतांच ) व दार-उठू-उठूम 
( पौरस्त्य विद्येचे कॉलेज ) अशी तीन कॉलेजे भाहेत. 
त्यांपैकां पहिळे मद्रास युनिव्हर्सिटीला जोडले आहे. 
१९२१-२२ साला संस्थानांत ४३६५ प्राथामिक शाळा होत्या 
ह्याशिवाय हेद्राबादळा एक इंजिनियारग स्कूल १८९६ 
मर्ध्ये व्धापन झाल; १४९९ सालीं एक लास्कूल [निघाळ 

तर एक मेडिकल स्कूल स्थापन झाल. ह्याशिवाय 
ट्रोनेंग कॉलेज, ओद्योगिक शाळा व सैस्कृत पाठशाळा अशा 
इतर शिक्षणसंस्था आहेत. रा ज घा नी.-ाहेंद्राबाद शहर 
कुष्णेतत मिळणाऱ्या मुसा नदीच्या उजव्या तारावर आह. ह 
सुंबईंपासन ४९२ पेल, मद्रासपासून ५२२ मढ व केलकत्त्या- 


पासन ९८७ मेल आहे.ह्या शहरची लोकवस्ती १९२१ साझा 
हर १५८९ सालीं महमद कुली 


०४१८७ हा".ह रा 
न स्थापन कॅल. ह्याच 


नांवाच्या पांचव्या कुतुबशाही राजा 
पहिळे टांद भागानगर अर्स होत. पण मागाहून 
हंदाबाद अस ठेविळ. १६८७ साली ईं शहर मागळ लोकांना 
प्रथत्त काबीज केळें व नतर निजामउळ्मुल्काने ते राजधानाच 
शहर केले, ह्या शहराभोवती एक मोठी दंगडी भित आहे 
१ तहा बुरूज व खिडक्या असून ती समांतरभुजचाकांना- 
काते हे. ह्या कहरांत उत्तम इमारती बर्‍याच आहेत व 
त्या सांत चारमिनार नांवाची इमारत अत्यत प्रेक्षणीय 
आह. त्याचप्रमाणे इतर इमारती म्हटल्या म्हणजे चार 


१. 


त्याच नाव 


कमान, चारसका होन, दार-उस-शिफा, अशुरखाना, गाोषा 
महाल, जान मशोद, मक्का मशीद वंगेरे आहेत. यांपेका 
बहुतेक इमारत! सुलतान महमद कुली कुतुवशहा यार्ने 
बांधिळेल्या आहेत. त्याने इसारतीवर ३० लाख रुपथ खच 
केल. अलीकडे ज्या नर्वास इमारती बांधल्या आहेत त्यांत 
निजान सरकारचे राजवाडे प्रेक्षणीय आहेत. शद्दरच्या 
आशल्पासची जी खेडी आहेत त्यांपेका कांही मुंसा नदोच्या 
परीकडे आहेत. शिटिश रेसिडेन्सी मुसा नदीच्या डाव्या 
तीरावर वसलो आहे व ही इमारत दिसण्यांत मोठी भव्य 
। असून विस्तृत अश्या पटांगणावर उद्यानवेटित अशी आहे. ह्या 
रेशिडेन्तीभोवती पुष्कळ बाजार आहेत. व तेथेंच एक मोर्ठे 
पोस्ट आफीस भाहे. ह्या शददरांत दोन मोठीं तळा आहेत; 
हुसेनसागर व मोरअलस्‌. ह्या दोन तळ्यांच्या योगाचे सवे 
शहर व आसपासचा खेडा यांनां मुबलक पाणी मिळते. ह्या 
। ठाहरांत एक विश्वविद्यालय,तीन कालेबे,अनेक इम्रेभी व देशी 
शाळा, रोमन कॅथोलिक चर्चे, सावेजनिळ उद्याने, हायकोटे, 
स्माळ काजेस कोटे, मॅजिस्ट्रेर कोटे, कोठी वगेरे संस्था 
आहेत. 

हेहय राओ--दक्षिण झातलवर आंच. राज्य होतें 
('कोलतल'पह!). हे आपणारह सहखाजुनाचे वंशज म्हणवीत. 
यांनां कांहा इतिहासकार हृय़ नांवाचे बाह्य शक समजतात 
यांचा दोन मोठा राज्ये होती; एक मगिपूरच (महाकोहळ) 
हेहृय १ दुसरं त्रिपुर (कलचुरी) हेहय. कलचुरी हेहर्‍यांची 
सावेस्तर माहिती कलचुरी वाळखांत सांपडल. रतन्पूरच्या 
( मणिपूरच्या ) हेहयांचे राज्य़ छत्तिसगडावर इ. स. १४४ 
पासन १७४१ त भाश्करराम कोल्हटकर त्यावर चालून 
जाईतोपर्यंत आर्स्तत्वांत होत. हे राजे आरंभी. बोद्धथमा 
ट्रोते. ८ ब्या शतकांत या राज्यांतील बोद्धधमांच उच्चाटण 
झाले. हेहृयांच्या कांहीं वखरा सांपडतात. या. बखरांवरून 
तयार केलेला यांचा इतिहास 'कोतल' लेखांत दिला आहे. 
हल्लाहे मध्यप्रांतांत कांही हृंदय घराणा आहेत 

होड़रस--हे मध्य अनेरिकतील एक प्रजासत्ताक राज्य 
आहे. याच्य़ा उत्तरेस करेबायन रमद्र; पवत व दाक्षणस 
निकारार्वा; देक्षिणेस शिवाय पॉसिफिक महासागर व साहव्हा- 
होर, आणि पश्चिमेस ग्वाटेमाला. लोकसंख्या ( १९२३ ) 
७७३४०८ असन क्षेत्रफळ सुमार्र ४४२७५ चारस मैल 
आहे. हा देश डांगराळ आहे. दक्षिणेकडा अध्या भागांत 
निकारार्वा कॉडालेरा' पर्वेताची रांग पसरली आहे. येथील 
पर्वेतावर ज्वालामुखीचा शिखर आहत. अटलांटिक महा- 
सागराकडोळ बाजस बर्‍याच नद्या. आहेत. त्यांत उलुआ 
हो मुख्य नदी आहे. सेंगोव्हिआ हो सध्य अतोरकताल 
सर्वांत मोठी नदो आहे. मध्य अपंरिकतील इतर सस्थानां- 
प्रमाण येथ फक्त दोन क्रतू असतात. मे ते नोब्हूबरपयत 
पावसाळा व नोव्हेंबर ते शे पर्यंत उन्हाळा. भस्तर, वन 
| स्पती,प्राणी व हवा या बाबतीत याचे मध्य़अमेरिकतील इतर 


हाडुरल 


देशांशी साम्य आहे. लो क.--येथीछ मूळचे लोक | 


असून यूरोपियन लोक फार थोडे आहेत. पूर्वे भागांत 
क्िल्चकाक्स व पोयास या नांगाब्माली भ्ोडणाऱ्या इंडियन 
जाती आहत. बऱ्याच जिल्ह्यांत लेवकास या सर्वसाधारण 
आहेत. बऱ्याच 
ळोळांनीं रोमन कॅथोलिक धर्म स्ट्रोकारला आहे. सुमारें 
९७००० लोक डोंगरांत रह्धात असून ते अगदी रानटी 


नांबाखाडी मोडणाऱ्या इंडियन जाती 


स्थितांत आहेत. उत्तर किनाऱ्यावर 'कॉरेब लोकांची वस्ती 


ब्वाहे. मु छ्य शह रे.--राजधानी टेयुलिगाह्पा (लोकसंढ्या 
४०००० ), इतर शहर जुटीगह्पा कोमयाग्वा; अमापला, 
टूजीली व प्युएटी कोटेस ही बंदर आहेत. द ळ णव ळ ण, 
व्यावारवउद्योगधे दे.-ऱयेथें ६६ औैल रेल्वे आहे. 


रानथार्नांपासून मुढ्य शहुरायर्येत रस्ते आहेत. ह्रोंडुरसनें 
१८७९ त पोस्टळ युनियन मान्य केले. राजळीय घडामोडी 
नबर कर वगेरेमुळे होंडुरल4। नर्थिक लुधारगा झाली नाहा. 
या देशांत वनस्पतांची बरीच सम्नदधि आहे. येथील महो- 
गनी व देवदार प्रशिद्ध आहेत. येथे रबर, केळां, नारळ, 
कॉफी, तंबाखू, सात्वर, संत्री, रिज, मका, तांदूळ, नीळ, गहू 
वगेरे पदाथ उत्पन्न होतात.येथे बरीच गुरंढोरं आहेत.खनिज 
संपत्तीत होंडुरसचा पाहिला भबर लागेळ.लोने,चांदी,प्लॉरेनम, 
तांब वगेरे घातृ सांपडतात. होंडुरतचा झाय!त व॒निशत 
व्यापार संयुक्त लस्थानांशी चालतो. आयात ७ते ७) छाख 
पोंड असून निगेत ६॥ लाख पौंडांची असते. गवताच्या टोप्या, 
सिगार, बिटा व क्षारू यांचे कारखाने आहेत. राज्यप द्ध 
ति.--1१८२१ त हं संस्थान स्पेनपासून स्वतंत्र झाळे. इ. त. 
१८३९ साली येथीळ राज्यपद्धाते ठरविण्यांत आढी. 
त्यानंतर तींत बऱ्याच सुवारणा झाल्या. लोकांनां निवड- 
लेल्या कांम्रेसच्या हाती कायदे करण्याची सत्ता. आहे. तौंत 
४३ प्रतिनिधी असतात. हो कांग्रेस सभा चार वर्षे असते, 
अध्यक्ष लोकनतानें ४ वर्षार्नी निवडतात. त्याच्या हाता कागे- 
कारी सत्ता असून तो प्रत्येक खात्याच्या सेज्याच्या ताहा- 
ब्यानें कारभार चालवितो. सुप्रीम कोटे असून त्यांतील ५ 
न्यायाधिश्यांची निवडणूक होते. २० ते ३० या वयाच्या 
प्रत्येक सदृढ मचुष्यास लष्करी शिक्षण घ्यावें लागतें. 
घरमेवशिक्ष ण.--बरेच ढोक रोमनकॅथोलिक पंथाचे 
आहेत. तरी वमोच्या बाबतीत स्वातंत्य आहे. ७ ते १५ 
षर्षांच्या मुलांन शिक्षण मोफत व सत्तीर्ये आहे. प्राथमिक 
शाळा बऱ्याच आहेत, अशिक्षितांचा वर्ग इंडियनांमध्ये बराच 
खांपडतो. टेग़ालिंगल्पा येथे विश्वाधिद्यालय असुन श्लिवाय 
कॉलेब आहे. इ ति हा स.--कोळंबसाने प्रथम १५०१ 
साळी केप होंडुरस येथ स्पेनर्च निशाण रोवेले. १ ५२४त 
कोरेसनं पहिली वसाहत स्थापन केली व भालिडन स्वतंत्र 
वसाहत केळी. कोरेंसनें स्थेनचा ताबा बलविण्यासाठा स्वारी 
करून प्युएटा कोटेंत शहर स्थापिळे, व वसाहतींचा कार्‌ 
भर. पाहण्यास एका ग्हनेराची नेमणूळ केला. १ ५३५ 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. ( ह) ६० 


होंडुरस 
सालीं होंड्रस हृ एबाटेमालाच्या अधिकाराखाली आळे. 
नंतर १८२१ पर्यंत हे मध्य अमेरिकेच्या युद्धांत सामील 
झाळ होते. युद्ध व क्रांति यांमुळे होंड्रलमर्ध्ये सुधारणा 
झाली नाहो. १८७१ मध्ये ग्वाटेमालाशी युद्ध खुरू झाल. 
तीन वषषोरनी राज्यक्रांति होऊच सोटो हा अध्यक्ष ज्ञाला.याच्या 
कारकारदीत होडुरसची चांगली भरभराट झाली. १९०३ 
पर्यंत एकदोल वेळां बेढे झाडी. १९०३ साला बोनिळा हा 
अध्यक्ष ज्ञाला, त्याच्या दुसऱ्या निवडणुकीच्या वेळां विरुद्ध 
पक्षाने निकारार्वाची मदत मागितळी. या. संस्थानांचा 
अध्यक्ष झेल्या हा महत्त्वाकांक्षी असल्याने १५०७ पासून 
होडुरस व निक्काराग्वा यांत युद्ध झाळें. त्यांत झेल्याची 
सरशी होऊन बोनिळा पळून गेळा. संयुक्त सैस्थानानें मध्ये 
पडून निकारा*्वाला जार्त फायदा घेऊं दिला नाहीं. १९०८ 
व १९०९ मध्य डेब्हिला याला अध्यक्ष निवडळें. मिग्यूएल 
डेव्हिला हा जरी अध्यक्ष होता तरी त्याची सत्ता नकारा” 
उबाचा अध्यक्ष झेळ्या याच्यावर अवलंबून होती. क्षेळयाचीच 
सत्ता ज्यावेळी संपुष्टांत आली त्याबेळी होडुरसचा पूर्वीचा 
अध्यक्ष बोनिला याने होंदुरश्ववर १९१० साली स्वारी 
करून बराचसा प्रदेश थिंकळा. अमेरिकेच्या मध्यस्थांने *€ 
होऊन ढा. बटरेंड याल होडुरसचा तात्पुरता अध्यक्ष निवड” 
ण्यांत भाळा. पण थोडक्याच दिवसांत बी अध्यक्षांच्या 
जागेची निवडणूक झाळी तीत बोनिला हा प्रचंड बहु” 
मताने निवडून आळा. १९१३ साली बोनिलाच्या मृत्यू” 
नेतर पुन्हां बटूंड हा १९१५ साळी अध्यक्ष झाला. १७१४ 
साठीं उपाध्यक्ष मोजनो ब सेनापति गूटिएरेक्ञ यांनी थंड 
केल्यामुळे बटरेंड इ। पळून गेला, व त्यानंतर बोग्रनन हा भरी 
नध्यक्ष म्हणून नेमण्यांत आाळ। तरी तवे सत्ता गूटिएरेक्षच्या 
हाती होती. महायुद्धाच्या अमदानींत, १९१८ सारखी हड” 
रसने अल्लेनीविरुद्ध युद्ध पुकारले. त्यामुळें शांततापरि- 
षदेनतर जमेनीच्या मालमत्तेपेकी बरींच मत्ता होंडुरतळा 
मिळाळी. १९२१ साली तंट्रूल अमेरिकन यूनियन होडुरतळा 
मिळाळे. १९१९ सालीं इवाटेमाला व होडुरस यांच्या" 
मधील सरहृही उभयतांच्यः सलोख्याने निश्चित झाल्या 
न्रिटिस होंडुर स.--मध्य अमेरिकेतील ब्रिटिशार्ची 
एक बांदद्माही बसाहत. ह्याच्या उत्तरेस व वायब्येत/ 
मेक्ष्तिक्ांतीह युकंटन प्रांत; कशान्येस व पूर्वेस होडरत 
उपसागर; आणि दक्षिणेस व पश्चिमेस ग्वाटेमाला. ४” 
संख्या (१९११) ४५३१७. क्षेत्रफळ ८५९८ चोरत १७: 
युकेटन द्वीपकल्पाच्या इतर भागांहुन होडुरसमध्ये विशेष 
असा कांहींच फरक नाहीं. मध्यभमेरि्केतीळ शे 
प्रदेशाहून भूगभे, प्राणी ब वनस्पती या बाबतीत का 
बिशेष फरक नाही. उष्ण कटिबंधांत असून सुद्धां येथी 
हवा उष्ण नाही. दर वर्षी पाऊष् सुमारे ८१६ इंच पर्डत/* 
छो क.--येथील लोकलेख्यत निपग्नो, गोरे ब मूळ रहिवा 
यांच्य! मिश्रणापासून झाळेल्य़ा लोकांची जास्त सुंख्या आ 


होनाबर 


होंडुरसमर्थ्ये प्राचीन शहरांचे ब इंडियन संस्कृतीचे अवशेष 
दृष्टीस पडतात. उ प्त त्र.-र्‍सुमार॑ दोन शतकंपर्यंत मारती 
लांकडाचा ठ्य़ापार येर्थे फार होत असे. काळ्या लोकांनां 
शेतर्कांचा फार कंटाळा असल्यामुळे साऱ्या ९० चोरस मेल 
जमीनींत लागवड होते. ऊंस, केळी, नारळ व इतर फळें 
उत्पन्न होतांत. दुळणवळणाचे मा गे.-र्‍बेलिझ मुख्य शहर 
व बैद्र भाहे. दळणवळणाच्या बाबतींत आगबोटांचा उपयोग 
होतो. व्यापार वजमाबं दौ.-१९२३-२४साली ६५७७९४ 
पोंड निर्गत व ८३०५९४ पोंढ आयात झाली. निगेतांत 
शमारतालांकूड, फळे, भाजीपाल[, रम दारू, हरणांची कातडी 
छासवांची पाठ यांचा मुख्यत्वे समावेश होतो. आयातीमर्ध्ये 
सती कापड, लोखंडी सामान, दारू, किराणा भाल येतो. एकं- 
दर वसल त्यासालीं २२४८२८ पोंड झाला. खचात पोलीस 
व शिक्षण या मुख्य बाबी भाहेत. राज्यव्यवस्था.-१६२८ 
ते १७८६ पर्यंत हो वसाहत स्वतंत्र होती. १७८६ मध्य 
साम्राज्य सरकाराने आप्या हाती येथील सत्ता घेण्यास 
सुरवात केली. सध्यां या ठिकाणी गव्हूनेर असून तोच मुल्य 
सेनापति असतो. इंग्लिश कायद] तवेत्र चालतो. धमे 
ब शिक्ष ण.--_बेगवेगळ्य़ा पथांची वमेमंदिरं आहेत. येथीळ 
शाळा सांप्रदायिक आहेत. त्यांनां सरकारी मदत मिळते. 
इति हा स.-य़ा बेटांत प्रथम १६३८ त चांच्यांनीं लांकडे 
तोडण्यासाठी म्हणन वसाहत केली. पुढे त्यांच्या व हवानेश 
लोकांच्या नेहमी झटापटी होत. स्यानिश लोक ब्रिटिशांना 
हाकून देण्याची साधि पहात होते. १७९८ शाली केलल्या 
हृल्श्यांत स्ंवानिश लोकांनां अपयश आले. त्यावेळेपासून 
ब्रिरिश सत्ता कायमची सुरू झाली. मध्यअमेरिक्ता स्वतंत्र 
झाल्यावर मेक्सिको, न्यू मरॅनडा व मध्यअमेरिकेंतील संयुक्त 
संस्थाने यांच्याशी तहृ करून नरिटिशांनां आपली सत्ता 
ट्ढ केली 

होनावर, ता ळ का.-ऱमुंब, उत्तरकानडा जिल्हा, 
दक्षिणिकडींल ताळुका. क्षेत्रफळ ४२६ चारस मळ व लाक 
संख्या १९२१ सालीं ९७९८१ होती. या ताळुक्यांत होनावर 
ब भटकल अशा दोन शहरें व १५२ खेडी आहेत. या ताठु- 
क्यांत सतत वाहाणाऱ्या नदीमुळे पाणी मुबलक आहे. 
होनावर शहरांपासून ३८ मेलांवर गिरसप्पाचा घबधबा 
आहे. येथे पाऊस १४० इंच पढतो. हवा चांगली आहे 
श हु र.---कारवारपासन ५० भेलावर हें. शहर आहे. या 
शहरच्या ईशान्येस सरस्वती नदी मिळते. या शहराचा उल्लेख 
प्रथम अबदल फिदा यानें केला आहे. 9१६ व्या शतकाच्या 
रभ येथन तांढळ फार बाहेर जाते अले, येथं १५०५ 
तताळी पोलुंगीज लोकांनीं एक किल्ला बांधला, पण विनय!” 
नेगरच्या राजांशी या छोकांचा तटा झाल्यामुळें हृ शहर 
त्यांनी नाळन टाकलं. पोतुगीज सत्तेचा र्‍हास क्षाल्यावर 
थढ्नूरच्या रानांनीं होनावर शहर धेतल ब नंतर हृद्रान 
त्याचा पराभव करून शहर आपल्या ताष्य़ांत घेतले, पुढ 


महाराष्ट्रीय शानकोश्ा. (द्द) ६१ 


होमर 


इंअ्रजांचा ध टिण्वूचा तंटा झाल्यावर त॑ कायमर्चे इंप्रनांच्या 
ताब्यांत गेळ. या शहराच्या उत्तरेस रामतीथे असन तेथे 
रामलिंगार्चे देऊळ आहे. बतब्राजदुर्ग ह ३ मैलांवर असन 
शिवाप्पा नाइकानें त्यास तटबंदी केली होती. येथं म्युनासे 
पाळिटि आहे 


होमर--ह्या प्रासेद्ध प्रोक कर्वाच्या कालाविषयीचा प्रश्न 

अजुन वादप्रस्त आहे. होमर व हेसोइड हे ४० बर्षाहन 

आपल्या अधिक पूर्वीचे नसावेत असे हिरोडोटसर्चे म्हणणें 

आहे; परंतु होमर त्याहिपेक्षां पूवीचा आहे असे कित्येक 

समजतात. प्राचांन काळी काव्य गाऊन दाखबिण्याची चाल 

फार असे. अथेन्समध्ये तर पॅनंथेनाइच्या प्रसंगी होमरच्या 
कविता म्हणण्याचा पाठ असे. कित्येक असं म्हणतात कॉ 
होमरच्या कार्वेता केवळ याच परंपरेने पुढील पिढीला अव- 
गत होऊं लागल्या. ही परेपरा सुरू गसतां निरनिराळे 
फरक त्या काव्यांत साहूनिकच शकरण्यांत येऊं लागले. 
होमर याचे ए्थळ व काळ हा नित्चेत करण्यास बाह्यप्रमार्ण 
सांपडत नाहींत. पण तीन प्रकारच्या अंत:प्रमाणांवरूल 
त्याच्या स्थलकालावह्दल कहपना येतेः ( १ ) इतिहवारसारताछ 
प्रमाणे ( ्यावेळची रानकोय १ सामाजिक तुलना, त्याच- 
प्रपार्ण हापरकार्लांन व अन्यकार्लांन भूगोल, सल्या, आचार 
विचार; (२ ) भाषाप्रमाणें ( ब्याकरण व शद्दसमुच्चय 
या बाबतीत होमरच्या व त्यानंतरच्या भाषांचा तुलना); ष 
(३) पुढील वाडूमयावर झालेला होमरचा पारेणाभ. या 
तौन प्रकारच्या प्रमाणांवरून होमरकालीन प्री व प्रथमच 
इतिहासप्रसिद्ध झालेला प्रोस यांमध्ये काल्क्षेपामुळें 
बरेंच अंतर पडलं आहे असं दिसत. एकंदरीत होमर 
ऐोतेहासिक कालापूर्वाचा आहे ह॑ सिद्ध होते. होमरची 
“ होळेयड व ' आडिसे ! हां महाकार्ब्ये सुप्रसिद्ध आहेत. 
हलियडमर्ध्ये १४ मोठी प्रकरण असुन अचिलेसचा 
क्रोध व दहा वर्षे चाललेल्या ट्रोजन युद्धांतील शेवटच्या 
बर्षोतल्या हकीकती हा त्यांचा प्रतिपाद्य विषय आहे. ट्रॉयच 
एक नांव होळेयम असें होते; त्यावरून या कानब्याला इलि- 
यड हें नांव दिळ गेल. आंढिसमर्थ्ये ट्रॉय पडल्यानंतर 
डलिसस लो दहा वर्षे भटकला ब शेवटी आपल्या राज्यांत 
(इथाका)आला यासंबधी हकीकत माहे. होमरची भाषा म्हणजे 
अंटिकाच्या भाषेचे मूळ स्वरूप होय. मूळ भाषेचं इतकं पूर्ण 
रूपांतर होण्यास कारच काळ लागतो व असं रूपांतर घडून 
येणे हे अगदी! साहाजिक आहे. होमरच्या काव्याची पुढील 
वाळूमयावर चांगलीच छाप पडली. होमरची भाषा व 
कल्पना यांचं प्रत्येक स्थळी भचुकरण कछरण्याचा प्रयत्न 
हृषो्पत्तीस येतो. मेथ्यु अर्नोल्ड यार्ने लिहिल्याप्रमाणे होम- 
रच्या साविधानकांतील क्रिया फार जलद चाललेल्या असतात. 
त्याच्या कल्पना व त्यांची मांडणी, अथोत पयायाने त्याची 
वाक्यरचना व शब्दरचना हा. अगदी लाघीो ब सरळ 


होयसळ राजे 


महाराष्ट्रीय क्षानझाश. (ह॒) ६२ 


होलिया 


क ानयमकाकमेककळ कळकळीची) 


आहेत. त्याचं काव्य रसभारित असून ते कधीहि कंटाळवार्ण 
होत नादी. 


होयसळ राजे--होयसळ हे इतर प्रसिद्ध घराण्यां- . 


व > 


प्रभाणे सोमवंशी यदु कुलांतील होत. पोयसळ, चोघसळ, 
होयसळ, व होयत्तण वगैरे त्यांचीं निरनिराळी नांवें आहेत 
ह्या घराण्याची पोराणिक वेशावळ प्रथम ६. स. 993१७ 
'छ्या एका ताम्रपटांत, म्हणने बहुधां हे घराणें उदयास 
आणणारा विष्णुवधेन याच्या वेळी, दिलेली आढळते. ऐति- 
हासिक वैश्यावळ विनयादेत्यापासून(६ 
त्यांचा इतिहासप्रक्िद्ध पाहिल! 
ह्याने द्वारससुद्र 
११४१ पावेतो राज्य केळे. आरंभी या राजाचा आश्रय जन 
घोल होता, झाणि त्याचा प्रधान गंगराज याने पुष्कळ जेन. 


टा: 0५." 


द्वारससुद्र व इतरत्र बांधिला. त्याने स्वतः 
झापले नांवाहे बिष्णुवधेन अस धारण केल. 
च त्याच्या अनुप्रायांनी होयसळ यादवांची तत्ता पुष्कळच 
वाढविली. विष्णुव्धेनाचा नातू वीरबछाळ हा फार पराक्रमी 


भदिरें त्यानं 


होता.त्याने उत्तरेत देदगिरींपावेती आपल्या र!ज्याच!; विस्तार | 


वाढावेला. चाळुक्‍्यवंश्ी लोसेश्वर ( चवथा ) याचा सेनापति 
ब्रह्मा म्हणून होता, त्यास काबील करून लामभेश्वराचें बहुतेक 
राज्य त्याने शिकले. पुढें तेडउणदेशच्या यादववेश्यांतील मिलन 
याने वीरबह्ठाळ यादव व सोमेश्वर चाळुक्य या दोघांवाह्टि 


पाडाव करून त्यानें आपल्या वंशाचे नवांन राज्य देवगिरी । 


येथ स्थापन केळ (सत. ११८७);द्याच सिल्ललाचा यादववश 
महाराष्ट्रांत पुढे प्रतापश्याळी झाला. इ. स. १३१० भध्य 
दिल्लीचा बादशहा झञलाउदहीन याने नलिकाफरं यास द्वार- 
समुद्र येथ!ळ होयतळ यादव राजावर पाठविले. त्यांने राग 
घानींचा नाश केला, देवळ लुटली बया घर,ण्याचे उच्चारण 
केल. इ. स. १३२६-२७ मर्ध्य़ मुसलमानांची दुसरा स्वार 
आली. मुसुलमानांनी द्वारसमुद्र द्दो राजधानी त्रगदी उध्जस्त 
करून टाकलो तेव्हां होयसळ राजा तिसरा बह़ाळ हा श्रीरंग- 
पद्ठण जवळ तोंडनूर येथ जञाऊन राज्य करू लागला. त्याच्या 
हाती खरी सत्ता अशा मुळींच उरली नव्हती, परंतु पुढे 
सुमारें ५० वर्षेप्थत तो व त्याचे बंशजञ राज्य करीत असावे. 
[फ्लीट ] वं॑क्या व ळ.--(१ )विनयादित्यास १ ला-त्रिभु 
बनम्रज्ल देखील व्हणत. हा पश्चिमेकडीळ चालुक्य विक्रप्ता- 


दित्य ६ वा, याचा मांडलिक. मुळता ( २ )एरेथंग किंवा । 
एरेगेंग. याचा एक मुलगा ( ३ ) बह़ाळ १ ला, व दुसरा । 


(४) विष्णुव्धन; ह्याला उद्यादित्य,बिट्िदेव, बिटिंग, त्रिभु- 
वनमरक्ल २ रा, भुजबलगेग, वीरगंग आणि विक्रमगंग देखील 
म्हणत. ( ५ ) एरेथेगचा तिसरा एक मृूलळ्या उदयादित्य 
नांबाचा होता. विष्णुवधेनाचा मुलगा (६) नरसिंह १ ला; 


' नरासह 
. बल्लाळ ३ रा किंवा वीरवबछाळदेव; याने इ. स, १३१० च्या 
 मुलुळमानांच्या जयापर्यंत राज्य केलं. [ फोट ] 

१०४८ ) सुरूहोते. . 
राजा बिट्ठिदेव उफ बिट्टिंग . 


शहर स्थापन तेथ सन ११११ पातन ' द निब ता. 5 जा या 
१ ९ % । जर पुढील शिक्षण मिळविण्याकरिता तो अथेन्स येथे गेला 


विष्णुवधेनाने । 


। याला वारनरसिह्ट किंदा विजयनरसिंद्द अ देखील म्हण- 
' तात. मुळया ( ७) बल्लाळ २ रा किंवा वौरअललाळ, सुळगा 


(८ ) नरसिंह २ रा. किंवा वौरनर सिंह; याळा देवगिर्राच्या 
यादवांनी निकल. मुलगा ( ९ ) सोभ्रश्वर; हा चोळ देशांत 
विक्रमपर येर्थे राज्य स्थापन करून राहिला. तुलगा ( १०) 
रा; यार्ने हवारस्सृद्र थेथ राज्य केले. मुलगा (११/ 


होरेस-( ख्रिस्तपूवे ६५ ते € )--एक रोमन कवि. 
रोम येथ साधारण व्याकरण न वाढ्य़य यांचा अऱ्यास केल्या- 


पण याच वेळां देशांत यादवी सुरू झाल्यामुळे आपले शिक्षण 


क. ण क, द ._.,, सोडून देऊन तो ब्रुटसच्या पक्षास मिळाला व त्याजबरोबर 
मादिरे बांधिला, परतु रामानुनाने (१०१६-११२७) यावेळीं ७ नी. जं क 

भक्तिमागे सुंरु केळा, त्याचा परिणाम बिट्विडेवावर होऊन तो । 
वेष्णव धर्मांचा उपासक बनल. त्यानंतर विष्णूची उत्कृष्ट 


आ[शेयासंडांत गेला. फिलिप्पींच्या लढाईत तो लष्करी 
ट्रायब्यून होत]. लढ!इनंतर तो रोमला परत झाल १ त्याने 
क्वेस्टरच्या कत्रेरांत कारकुनाची नोकरी मिळविली. येर्थे अस- 
तांना व्ह्जिल व व्हेरिधन यांनां त्याची मेसलिनास याज- 
बरोबर ऑळख करून शिली; प्रारंभी त्याची प्रीक भाषेत 
कविता करण्याची इच्छा होती पण सारासारविचार व राष्ट्रीय 
भावला यांच्या जोरावर त्याने तो बेत रहित करून लॉटिन 
भाषेत कविता करण्यास सुरवात केलो. त्यानें उपद्द!सात्मक 
काव्यांचे दोन ग्रंथ व इपोडेस ( निंदात्मक लेख ) अस 
ग्रंथ्र प्रसिद्ध केळे. याशिवाय निरांनेराळ्या विषयांवर ळा” 
लेल्या झोड्सचा ( पद्यांची ) चार पुस्तर्के व एपिसह्त त्यान 
लिहिली. नेतिक विषयांत किंबा काव्याच्या बाबतीत कश्पना 
व उत्साह हॉ. सद्विचार व विवेकयुक्तनिणेय यापेक्षां गौण 


। आहेत असं त्याचं मत होते. कमकुवतपणा किंवा आत्म” 


प्रोढी या दोषांपासन अलिप्त राहन त्याने आपल्या सात? 
संबंधी बराच माहिती दिली आहे. त्याने कांही. नवीन 
बृत्तांचा लॅटिन भाषेत उपक्रम केला. 


होलिया--किंवा होलर. म्हेसूर संस्थानांतील ए$ 
नात. यांची त्या संस्थानांत एकंदर लोकसंख्या ( १९१) 
६१३२४८ झाहे. यांचा वडिलापार्नित घंदा! खेड्यांतीछ 
राखणीच! किंवा झेतीवा आहे; पण हक्ली सुमारे एकर्षपवमार' 
लोक हा धंदा करतात; बाकीचे सवे लोक खाणीत अगर 
इतर ठिकाणी मजुरी करतात. ' होल्या ' या. शब्दाचा 
देशाचा भजुष्य” असता अर्थ होतो. यावरून हे ढोक येथीड 
मुळचे रहिवासी असावे अर्स अनुमान निघते. यांच्या 
आलेल्या लोकांनी यांनां भागल्या वचेस्वाखाली ०४१ 
त्यांनां शेतकी ब मजूरी करावयास भाग पाडळे असाव 
हे लोक तामिळ, तेलगू, कानडी, आणि मराठी या भाषा बॉ. 
तात. या जातीत भनेक पोटभेद असन ते भाषा, च 
नत्ततिस््थानांवरून पडळे असावे. या लोकांपैकी मराठी १९” 


1 
| णारे लोक मुंबई इलाख्याच्या सरहद्दीवर आढळतात. या 


होसुर 

5 ची कय ल स क म क्य 
गणति तेथे महारांत करण्यांत येते. सुलीस योग्य वर न 
मिळाश्यास तिर्स झाडाबरोवर लम्न लावतात; संग तिम 
आपल्या जातीच्या कोणाहि पुरुषाबरोबर रहाव ह्लिं 
होणारी ततति आरक्त म्हणून सभजली जाते. त्याचप्रमाण | 
एखादा नवस केला असल्यास त्या नवसाप्रमाण मलीत देव- 
तेस अपैण करतात. यांच्यांत घटस्फोटाची चाल रूढ आह. | 
हे लोक श्राद्ध करीत नाहांत- यांची बस्ता गांवाबाहेर अत्तत 
इतर ज्ञातीतील लोकांत काहा विर्धीनतर द्दे लॉक आपल्या 
नातीत घेतात. यांच्यांत मुले आपल्या बापाच्या मालमत्तेचे 


सारखे विभाग करतात. त्यांपैकीं सर्वांत धाकट्यास वाटेल तो 
हिस्सा मागतां येता. नांवई आपल्य! सासऱ्याच्या घर्री रह्दात 
असल्यास त्याला बरांबरान हदििस्टा मागता यता. हुं लाक 
गांवांत अस्पश्‍्‌य समल जातात. ह लोक शोव अगर १्णव 
असतात. तर्सच राधिप्रय देवतांचे 
देवतांच्या मतींसच ९ भजतात.दास जोगी बगेरे त्यांच्याताल 
भिक्षुक होत. हे लोक हलक्या प्रतांचे कापड तयार करतत 
यांपेकी “: अळेमन 


शिरतात. [ से. रि. ( १५११ ) २ 
होखुर, ता ळुका -_-मद्रास, सालेम जिल्ह्यांत हा ताळुक 


आहे. क्षेत्रफळ १२१७ चारस मल ह्या तालक्‍याचा उत्तर 
व पश्चिम भाग म्हेसर पठाराच्या उच नागेवर आहे. ह्या 
ताळुकयाच्या दक्षिण व पाश्चिम भागांद वनश्री प्रेक्षणीय 
आहे. येथील लोकसंख्या १७२) साले! १४६४३० होतो. ह्या 
तालुक्यांतील बहुतेक भाग जंगलान व्यापलेला आह व याठि- 
काणी म्हेसरच्या जनावरांची उत्तन पदास हात शहर.- 
ह्या शहरास जवळचं रश्वं स्टशन म्हृणजे मद्रास रहवच्या 


त भक्त आहत; व अशा । 


नांवाच्या पोटडाताचे लाक सेन्यांत । 
। दामोदर नदी दक्षिशोत्तर जाते व ता हुगळी नदला [मळत 


। 
| 


महाराष्ट्रीय शानकोश. (दृ) ६३ 


_____--[----------ऑ--ऑ-ओ"--उन-““टतननपनसप्प्सस 


थपगलर शाखिबर असलेलें मंछूर स्टेशन ह ढाय, येथील लोक 
संख्या (१९०१) ६६५५. ह्या शहरच्या पश्चिमेस एक जुना 
झिल्ला आहे व हा किल्ला टिप्पू सुलतानाकरितां एका इमिल्टन 
नांवाच्या इंग्लिश इंजिनेयरएनं वांघळा 
होस्पेट ताळुका.-7ामद्रास बल्लारी 
ताळुका आहे. क्षेत्रफळ ५३७ चारस भल.ल [कसख्या 
८५२५६ ह्या ताळक्यांत होस्पेट व कापली हा दान शहरें 
असून १२१ खेडी आहे 
म्हणजे हंपी हें होय. कारण येथे विञयानगर ह्या इतिहास- 
प्रसिद्ध शहराचे जुने अवरेष सांपडतात. हा! ताळुका अति 
डोंगराळ आहे. बाकीच्या मार्गातील जमीन काळीभार ब 
कपाशीस योग्य अशी आहे पणती 
नाही. येथोळ भाषा कानडी आहे. बेहारा 
एकच असा ताळका आहे का, ज्या ठिकाणी 
नाही. कारण तैंगभद्रा नर्दार्चे पाणी 
भागाला चांगलें मिळते. ह्या ताळुव 
य भारो किमतीची आहे. पण हवा मळ 
आहे, येथील मुख्य पिर्के म्हणणे अंतरत 
श हू र.--लोकसख्या ( ६९९१ )) १८३२३७ 


जिष्ह्यांत हा 


जिल्ह्यांतील हा 


यांत होच जमीन पुपीक 


[इळ हीं होत. 
1 ठिकाणचा 


त ह्या खेड्यांपैक्ता अतिशय प्रसिद्ध | या 


ह्या ताळुक्यांतल्या काहा । ही होत 


र 
हारा 


मुख्य धंदा सुत कातण्याचा हाय. ह शहर विनयानगर'न्या 
कृष्णदेव राओार्ने १५०९-१५२० यादरम्यान वसविले. व हृ 
त्यार्ने नागलादेवी नांवाच्या कलावातिणीश्ां लग्नं लावल्यावर 
तिच्य स्मरणार्थ वसावेलं असश्यामळे ह्या राहराचे नांव 
त्यार्ने नागलापर अस ठेविलं. हे शहर विनयानगरला 


। नाण्यास, पाश्वेम किनाऱ्याच्या व णाव्याच्या लोकांनां प्रबेरा- 


द्वार होते. कृष्णदेव ह्यान ह्या शहरच्या दाक्षिणेस मोठा तढ 
बांधविला. व हा तर एका पोतुगौज इंजिनियरने बांधला. 
होस्पेट शहर'च्या दाक्षिणेस शकूसारखा निमुळता असा एक 
डोंगर आहे व त्याच्या सवे बाजू तृणाच्छादित असतात. ह्या 
डोगरार्चे नांव जलदराशी अरू आहे. ह्याद्मिवाय नंबूनाथ 
कोंडा नांवार्चे उंच शिखर व अत्यंत सुंद्र दरीमध्ये बांघळेल 
जंबूनाथार्चे देवाल्य हां दोन प्रेक्षणीय स्थळें. आहेत. 
होळकर--इंदूरचे राजघराणे. 'इद्र' पहा. शिवाय 
अहल्यावाई, मल्हारराव व यक्षवंतराव यांची चरिश्रे पहा. 
हौरा, जि.ह्हो.-बंगाळ, बरद्वान. भागांत हा लहान 
जिल्हा आहे. क्षेत्रफळ ५१० चौरस मेल. या जिल्ह्यांतून 


य! जिहह्यांत मोठभोठ्या नद्यांच्या द्रस्यान अतलले खोलगर 
भाग आहेत. या भागांतील अमीन पुळणीची आहे. या 


। जिल्ह्यांत पाऊस ५७ इंच पडतो येथली हवा, कलकत्त्याजवळ 


हा जिह्ह्या असल्यामुळं तेथल्यासारखीच आहे. या निल्ह्यांत 
वारंवार महांपर येतात. इ ति हा स.-हा बिल्हा बंगाली 
हिंद राजांच्या राज्यापैक होता. पण त्याविषयी फारसा 
विश्वसर्नांय इतिहास उपळूब्य नाहीं. हारा शह्रच्या आस- 
पासचा भाग बऱ्याच दिवसांपासून विलायती व्यापारी वरगोचं 

हृत्त्वाचे ठिछाण हात. पण १ ६ व्या शतकाच्या अखरास 
या शहराचे महत्त्व कमी होऊत हीच्या कळकत्त्याचं मूळ 
ठिकाण सुतानुती याच मद्दत्व वाढलं. १८१९ सालापासून 
हुगळी व हारा हां बरद्वानपाजून वेगळी केली गेलां ब १८४३ 

[लॉ होरा निल्ह्याछा निराळा मेजिष्ट्रेरे मिळाला. लाक वः 


(१९२१) | स्तीः:-र्‍्येथीळ लोकवस्ती १९२१ सालीं ९९७४०३ होती 


होरा येथें आसपासच्या जिल्ह्यांतून, व संयुक्तप्रांत व बिहार 
प्रांतांतून लोक येत असल्यामुळे येथीळ लांकसंध्या 
वाढतेशी दिक्षते. येथे बाहेरून लोक येण्याचे कारण येथ 
गिरण्या, लोखंडाचे कारखाने ब इतर उद्योगधंदे फार आत 
शे ती.--नथ्यांनीं वाहून आणलेला गाळ या बिल्ह्यांतल्या 


एकसारखी ल!गलेळी | अमीनीत यत असल्यामुळे येथील जमीन सुपीक आहे 


येथील मुख्य पौक हणन तांदूळ होय. याशिषाय इतर 


दष्काळाचे भय । पिर्के म्हणने गहूं, जवस, मका, मोहरी, ताग व अंबाडी 


येथौल लोकास दष्काळ फारसा परिचित नाहो 
ग्यापारवदळणवळणाचेमागे.-या जिल्ह्यांत हातमागा- 


रिया बिघडलेली | वरच व घरथुती धंदे फारसे चाळत नाहांत, पण यात्रक 


घंदे फारच भरभराटीत आहेत व हे सवे बिळायती भांडब- 
ळाषर वाळले आहेत. हे विळायती धंदे म्हणक्षे गिरण्या, 


शूगा, व्हिक्टर 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (हृ) ६४ 


ह्म्म 


छोखडाचे कारखाने वगेरे होत. येथ विटाहि चांगल्या तयार 
होतात.ब्यापाराड्या सोयांकरतां हा जिल्हा कळकत्त्याचा भाग 
आहे. होरा शहर ह इल्टहेडिया रेश्वे व बंगाल-नागपूर 
रेश्ने यांचे शवटचे स्टेशन आहे; त्यासुळे कलकत्त्याचा 


सुंबई, मद्रास व नागपूर या शहरांशी संबंध जोडल! गेळा 


आहे. थेथून निर्गत माळ म्हणज तांदूळ, हुक्का, कची 
कातडी,सुती कापड, कापूस, रेशीम, विटा व दोर या जिनसा 
होत. व आयात माल म्हणजे तांदुळ, गहूं, कडधान्ये, तीळ, 


विलायती कापढ, राकेल, तागाचे कापड, अंबाडी, तूप, । 


साखर, मसाला, विलायती दारू, तधाख, मीठ, इमारतीचं 
छांकूड, बटाटे, खोडे व काच वगेरे निनसा होत. वर सांगि- 
तळेल्या रेश्‍ेशिवाय होरा-शीखाला व होए-आमता रेछवे 
या दोन रेल्वेनी उत्तरेकढील व वायव्येकडीळ मुळख दळण- 
वळणास खुलभ झाला आई. या बनिल्ह्यांतीळ साक्षरांचें- 
प्रमाण शकडा ११.५ आई. सुर्य रिक्षणसस्था म्हणने सिव्हल 
इंनिनिअरिंग काळेब ज्िवपुर हो होय.पो ट॒ वि भा ग्.-<ह्वौरा 
निहृद्याचा पोटविभाग. यार्चे क्षेत्रफळ १७३चोरस परेछ. ळोक- 
संख्या १९०१ साली ४११२५७ होती. ह। पोटविभाग म्हूण 
एक सपाट मेदान होय च याच्या पूर्वैत हुगळी नदी आहे व 
आंतश्या भागांत शनेक दळदळीचे खोलगट भाग आहेत. 
या भागांत होरा ब बह्ठो हो शहरें ब ३६५ खडी आहेत. 
ह्यूगो, ्हिकटर--एक फ्रेंच नाटककार ब अद्भूत 
कादेबरीलखक. फ्रान्स देशांत याचे शिक्षण झाक असल्या- 
मुळें बबालपर्णी याची भवितठव्पता राजध्रराण्याच्या अवितब्य- 
तेबर अवळेंबून असल्यामुळे साहमिकच ढि$क्टर ह्यगो हा 
राक्षपक्षीय व कॅथोठिक धमोनुयायी झाळा. याच प्रार्भाचे 
कबित्व व कादवरीळेखन सवघधमेमतप्रतिपादनार्थ उपयो- 
नांत येऊ लागलं. अकाळपरिपक्क असं वक्तृत्व ब ओजस्विता 
याच्या ग्रंथामध्ये असश्यामुळे तो लवकरच प्रसिद्धीस 
आळा. त्यार केळेल्या कवितांनी ब पोवाड्यांनी त्याची 
कबे म्हणून प्रसिद्धि झाली. बयाच्या अडतित्ताब्या वर्षो- 
पर्यंत त्यान अनेक प्रकारचे प्रंथ लिढिले. या काळांत 
त्याने झोकपर्येवसायी नाढर्के ळिहून तो नाटकक!र म्हणून 
प्रशिद्धीत आळा. पुढं गद्यलेखक य! नात्यानोहि त्याने नांव 
मिळाविछे. बयाच्या अर्डातसाब्या वर्षा तो फ्रेंव अकंडमीचा 
सभातद झाडा. या वेळेपासुन रानकारणाबर अगर अन्य 
छांही विषयांवर त्याती जी व्याख्याने झाळी ता भरर्यन्त 


याठा पुन्हां जेव्हां. अधिकार मिळाला तेव्हां व्हिक्टर 

ह्यूगो व इतर ळांहा संभावित लोक यांनां आ९ला देश सोहून 
। पंचवीस वर्षे परदेशांत धालवार्वी लागलीं. या कालात त्याने 
“नेपोलियन ले ॥टिट?, '“हिष्टरी डत क्राइम”, ला लीनैड 
डे सींकल्त ”” यांभ्षारक्षे तत्कालांन ':रिस्थितीडी कल्पना 
करून देणारे ग्रंथ प्रासिद्ध केले. याशिवाय, या सुप्रलिद्ध 
ग्रंथाकाराचे “ला मिःत्तरेबश्त??, ''बुइल्यम शेकत्पी मर”, “ला 
ट्रे्ेश्यूल डोळा मेर? * ले पेप ” अगेरे अनेक ग्रंथ आहेत. 

ह्यूम--एक इंग्रज तत्त्वेत्ता, इतिहासकार व अ्े- 
शाक्ञज्व. याचे शिक्षण एढिंबरो युनिव्हीसडींत झाले, त्यान 
आपलं चरीत्र स्वतःच लिहल आहे. तत्त्वज्ञान व काव्य धा 
दोइ)ची त्यास आवड होटी. प्रथभ त्यार्ने ' भनुष्यस्बमाव ” 


या विषयावरील ग्रंथ प्रसिद्ध केला, पण तो मुर्ळांच लहोक, 
प्रिय झाळा नाह, त्यामुळे ह्यूमची बरीच निराशा झाली. 
नेतर ह्यूनन राबनाति व अथेशाद्ञ यांचा अभ्यास करून 
आपले निवंध प्रसिद्ध केले; व ते लोकांनां पसंत पढून 
त्यांच्या अधिक आबुत्त्या निघाल्या व स्यामुळें त्याला 
बरच संतोष वारला.१७५१ सालापासून दहा बारा वर्षे ह्यूम 
एडढिंबरो येथं कायम येऊन राहिला ब लवकरच त्यार्ने 
आपलां “ राजनीलिविषयक व्याख्याने ” प्रसिद्ध केली. 
त पुस्तकहि फार लोकाप्रिय झाल. पुढे त्याने “ इंग्लंडचा 
इतिहास ”' ळिहिण्यास आरंभ केळछा, कारण इतिहासकाराळ 
ळागणारे अवश्य सवे गुण स्वःतमध्ये आहेत असा त्याल्या 
भरंबसा वाटे, पहिल्या भेम्सपासून औरंभ करून राज्य- 
क्नांतीपर्यंतचे दोन भाग लिहिले व त्यांचा खपहि चांगला 
झाळा. इतिहासग्रेथ या नात्याने त्यांची योग्यता मोठी 
आहे, कारण राजकीय गोष्टोंबरोबर सामाजेक व वाझूम” 
थिक गोष्टींचा समावेश इतिहासांत देण्य़ाची पद्धत त्याने 
पाढून प्रौढ, चटकदार व जोमदार भाषत त्याने तो इति- 
हास लिहिला आहे. या इतिहासाचा त्याच्या स्वतःवर मात्र 
विचित्र परिणाम असा झाला की, लछंडनकरांबददृळ, ब्ह्टिप- 
पक्षाच्या धोरणाबद्दल च इंग्रजांनी केलल्या प्रत्येक गोष्टांबद्दळच 
त्याच्या मनांत तीव्र द्वेष तत्पन्न झाला. त्याला अर्स दिस 
लागळें की, न जे म्हणून स्काटिश असेल ते सवे नावास 
करून टाकण्याचा इंग्रजांनी कटच केलळा आहे. या इति- 
हासावरोबर ह्यमचे इतर लेखनाहे चाळू होते. ' धमाचा 
इतिहास ” त्यानें लिहून प्रासेद्ध केळा. कांही दिवस फ्रान्स- 
मधील दकिष्ायतांच्या सेक्तेटरीच्या आगेबर फ्रान्समध्ये 


वक्तृत्वपूणे व परिणामकारी ठरा. यानंतर बोनापाडे| असतां पॉरेसमर्थ्ये त्याला फार बहुमान मिळाला होता. 


व्ढ 
. ळ, अक्षर बिका ल.-ऱया वणीच्या तीन प्रारंभीच्या 


टी -- अवस्था दिक्तात, पहिली 
०७ > (. << ८००० ब ढखरी इ. श. दुघव्या 


शतकांतील: शक उधनदात किंबा त्याची त्री दक्षमित्रा बोच्या 


ळ 


पु.१ 
नाशिक येथौळ लेखांत दिसून येते. तिसरी अवल्था दुलरीर्चे 
रूपांतर होऊन झाळेळी दिसते; ती काकतीय वँशी राजा 
गणपतीच्या काळांतीळ चेत्रोढ ळेखांत (इ. स १२१३ ) 
आहळून येहछ. 


हिंदुस्थान महाराष्ट्रीय शानकोश. (ह) 


हिंदुस्थान --या;खंडसद्श विशाल देशास प्रार्चानकाळा 
आयवत, भरतखेड अशी नांवे असली तरो आज हिंदुस्थान 
म्हणजे हिंदु लोकांचा वसतिहरदेश असे नांव रूढ आहे 
श्राटश साम्राज्याच्या सत्तेखालं * डिपडन्सी (अवलंबित ) 
म्हणून असणाऱ्या या राष्ट्रांत कार्मोरपासुन कन्याकुमारी 
पयत उत्तर--दाक्षेण, , आण कराचीपासन कलकत्त्यापर्यंत 
पश्चिम्-पूव इतका भाधिभाग मोडतो. हिंदी 
विस्तार याहून अधिक, आहे;म्हणजे वरील हिंदुस्थानाखेरीज 
ब्रह्मदेश, बळुचिस्तान व एडन यांचा त्यांत समावेश होतो. 
झोळान हं सांस्कृतिक व भोगोलिकदृष्टया हिंदुस्थानाला 
जवळ असलं तरी हिंदुस्थातच्य़ा गव्हनेर-इन-कोन्सिलचा 
त्यावर अंमल चालत नाहो. 

हा देश अजमास ८' ते ३६० अक्षांश आणि ७५०"ते 
१०५” पूर्वरेक्षांश यांच्या दरम्यान वसला आहें. उत्तरे पदे 
तांनी.हा परिवेटिळा'आ.. शिदुस्थानचा किनारा फारत्ता 
दैतुर नाही. त्यामुळे आखाते र बेटे कसीच आहेत..किनारा 
उधळ असल्यानें चांगली बैद्रीहे फार नाहोत. हिंदी साम्रा. 
ज्याचे ए&दर क्षत्रफळ १७५०००० चोरस म्रंल इतकें 
अवाढव्य़ आहे. यांची लांबी सुमार्र २००० मेळ अतून रुंदी 
२५००आहे. याचे पवेतमय प्रदेश,भेदानाचा प्रदेश,पठाराचा 
प्रदेश आणि परत्ने-पश्चिम किनाऱ्यावरील भेदान असे चार 
स्वाभाविक विभाग पडतात. पर्वेतमय धदेशांत हिसाल्य व 
प्रश्चिव आणि पर्वे सरहद्दीवरील पर्वेत थेनात. मेदानाच्या 
प्रदेशांत सिंधु-गंथडाचि भेदान येत. पढारांत ,मध्यह्रिदु- 
स्थानचे व दख्खनचे पठार-यांचा समावश ह्वोतो. 


ऱ्यावरील मैदानांत पूर्वे व पश्चिम याट म्हणजे कॉरोमंडल व । 
। २५. -- ९ ४ २": त जे 
। दुय्यम शाळा व कॉलेजे असे शिक्षणसस्थांचे तीन वगे 


मलबाररकिनारा थेतो. 


देशाचा अधो भाग उष्णकटिबंधांतच बाकोचा समशोतोष्ण । 


कारटिबधांत असल्यामुळें साधारणतः हवा उष्ण असणार. 


राहत. मान्सन वाऱ्यासुळ पावसाळ्याला [नयाभतेपणा व । 


निश्चितपणा आला आहे. उष्ण प्रदेशांत वाढणाऱ्या वनस्प- 


तीच या देशांत आढळून येतात. शिवाय त्यात कांही 


'वेशिष्टयाहि नाहो. तांदूळ, गहूं, द्विवलधारन्ये छंत्त, तेबाखू हा ' 
सामान्य पिक होत. मैबई व मध्यप्रांत य़ा बाजूस कापूस । धडळ 
बिहार- | 


होतो. शगाथडांत अफ पिकते. पू्चे बॅगाल्पांत ताग 
मध्ये नौळ आणि आसामच्या बाजूस चहा-काफ 
७) ७ 
हात 

गंग! च गोंदावरो यांमधील प्रदशात कोंळश!खड्या खाण 
य़ा भठाचच्या खाणा ५जा 


आहते. जगांत अतिशय महत्त्वा" 
ण त हकडाल 


बांत भाहेत लोंखड वटते€ !2£ णा अढळ प 
लोकांन! जिनसा बनविण्याला उपयोगी पडल भसव स्वस्त 


तयार करतां येट नाही. विदेशी येत्रसाहाय्याने कापड तयार 


करण्याचा धदाच कक्त देशांत बरा चालला आहे. बहुतंक 
लाक शतकरा व मजूर म्हणन उपर्जाविका करतात, देशाची 
एकूण लाकतंख्या १९२१ साली. ३१८९४२४८८० होती. 
१९११च्या लोकसंख्येची शे.१.२ टक्कयानों वाढ झाली आहे. 


2 प ब्व्ह ह: च 
गेल्य! पन्नास व्षापासूर सारखी व!ढ होत आहे. १८७२ 
: सालीं लोकसंख्या २०६१६२२३६० होतो. प्रांतपरत्ये भिन्न 


साम्राज्याचा . 


लोक आढळतात. पंजाब, कारमीर व राजपुताना या भागांत 


! आर्यवंशोय लोळ राहतात. संयक्त प्रांतांत आय व द्रवीड 


याच सकर देर्सन यू. नपाळ, आसाम व त्रह्मद्रश यांत 
मगाला वशाच, तर बंगाली लोक मगोली व द्रवीडी यांच्या 


| मिश्नरणाच आहेत. दक्षिणत तिथियन व द्रवांड यांच मिश्रण 


व किना- । 


तर अगदी दक्षिणेस शुद्ध द्रवोड आढळतात. हिंदु (२१८००), 
लमान (६७००), शीष (२००), जैन (१२५), व ल्निस्ती 
(४००), हे पांड प्रमुख धम देशांत आहेत [ कंस्तांताल 
लोकांचे आंकडे दशसहद्याचे आहेत ]. दुसऱ्या कोणत्याहि 
देशांत न आढळणारा नातिभेद, अनेक जाती ब पोट- 
जाती असल्यान तीग्रतने आढळळतो. भाषाहि अनेक आहेत. 
त्यांपेकां तामिळ, तेलगू, मलयाळम्‌, व कानडी या मुख्य 

॥३. >, म ह.) 3 1-1 >>. ४ 
द्राविड व मराठी, हिंदी, गुजराथी व बंगाली या मुख्य आये 
भाषा आहेत. 

हिंदुस्थानच्या लोकसंख्येत १६२४६५१२५९ हो पुरुषांची 
संख्या आहे. हात १४२६२२३६९१ पुरुषांना मुळांच लिहितां 
वाचतां येत नाही. १५३५९०१०२  त्र्रियांपेक! 
१५०८०७८८८९ श्रिया निरक्षर आहेत. इंग्रजी जाणणारे 
लोक सुमार २५ ठाख आहेत, शिक्षणतंस्थांत सरकार- 
संमत ( रेकॉमाईंज्ड ] व असंमत असे दोन प्रकार आहेत. 
संमतश्षस्थांनां सरकारी मदत मिळते. प्राथमिक शाळा, 


पडतात.  कोडेजविश्वविद्यालयांनां नोडलळी असतात. 
( । क री वि ब्र 
१९२२-२३ सालीं एकंदर संमतसस्थांचा खच सुमार १९ 
कोटा रुपय होता. 
हिंदव्थानचा कारभार चालविण्यास व्हाईसराय किंचा 


गव्हनेर जनरल बंमला असता; त्याला कान्सलह आफ 


। स्टेट च लेजिस्लीटव्ह असली अशा प्रातानाधिक मंडळांच 


कायदे करण्याच्या कामी साह!य्य असतें. एक कार्यकारी 
असन त्यांत सात आठ मंत्रो अत्ततात. 
मद्रास, संब, बंगाल, संयु'्तप्रांत, पंजाब, बिहार-ओरिसा 
राध्यप्रांत, आसाम १ ब्रह्मदेश या प्रांतावर एकेक गव्ह- 
भै( असत त्यांना कायेक्हारी व कायदेमंडळ दिलल असत 
गव्हनैर-ननरल, सेक्रेटरी अफ स्टेट म्हणून जो म्रिटिशमत्री 
इंग्लंडांत असतो त्याला जबाबदार असून सक्रटरा भाफ स्ट्ट 
हा पालमटास जबाबदार रहाता. स्क, आफ स्टटला 
एक कोन्सिल असन शिनाय त्यांला पदतांला एक हाय- 


क|र्भशनर [दुलला असत 


हिंडुस्थान 


सबंघ हिंदुस्थानच्या १७७३१६८ चोरत मेल क्षेत्रफळां- 
तोल ६७५२६५७ चोरस नेल क्षेत्रफळ संस्थानांना अडावेलें 
आहे. तर्सच ३१५१३२५३७ लोकसंख्येपेकी सुमारें ७ कोटी 
लोक संस्थानी प्रजाजन आहेत. दहावीत चोरस्त मेलांच्या 
संस्थानापासून हैदराबाद एवढ्या मोठ्या संस्थानापर्यंत सव 
तऱ्हेची लहान मोठीं व कमीजास्त अधिकार असलेछी 
संस्थाने या देशांत आढळतील. हैदरावाद, म्हेसूर व बडोदे 
हॉ तीन सर्वात मोठी संस्थाने असून त्यांवर एकेक रेतिडट 
असतो. बाकीच्या संस्थानांचे एजन्ती विभाग पाइले असून 
प्रत्येक एजन्सीवर एक पोलिटिकल एजन्ट नेमलेला असतो. 
संस्थानी प्रश्नांचा विचार करण्याकरितां एक नरंद्रमंडळ 
आहे. 

हिंदुस्थानांत फ्रेंच आणि पोतुगीज यांची कांहों ठाणी 
आहेत. फ्रेंचांच्या मुळखाचे क्षेत्रफळ २०३ चोरस मैल असून 
लोकसंख्या ( १९२३ ) २७२४२७ आहे. पोतुगीज सुळखाचे 
क्षेत्रफळ १६३८ चौरस मेळ असन लोकसंख्या ५४८४७२ 
आहे. | 

हिंदुस्थानर्ने एकंदर उत्पन्न व खचे समजण्याकारितां हिंदु- 
स्थानसरकार आणि प्रांतिक सरकार यांचा नमाखचे 
पाहिला पाहिजे. तो पुढीळ कोष्टका (१९२२-२३ सालच्या) 
वरून कळेल. 


सरकार नमा रुपये खरचं रुपय 

हिंदुस्थान १२१४१२९१५६ १३६४३०५५४८ 
मद्रास ११२५७७५१६५ १२६०७६८४८ 
सुबह १४१७१९८४ड३ १३५३१५७२६४ 
बंगाल ९८४९५८७५७४ ९५९२०९२७ 
सयु'्तप्रांत १००६०४८४५० १०७०९५७७०९ 
पंजाब ८२७९०००५०५ ८८५४४१५९ 
ब्रह्मदेश €८६११३२८ १०३१५५३३३३ 
बिहार-ओरिसा  ४९४१११२६ ४६३२४३२८ 
मध्यप्रांत ५१५३३५३८ ४८९५७४०४ 
आसाम १८४४३२१९ २०५४६५५० 

एकंदर १९७१५१४३५४ २१३६६४५०७० 


वरील आंकड्यांत म्युनिसिपालिट्या व लोकलबो्डे यांचा 
बसाखर्चे आलेला नाही. सरकारच्या खजिन्याशी सबंध अस- 
णाऱ्या सव म्युनिसिपालिव्यांची १९१९-२० सालची एकंदर 
नमा ११४३८८९२३० रुपये असून खर्चे ११३६००७८८३ 
रुपये होता. डि. लो. फंडाचे उत्पन्न ९७५६३४६१ रुपये 
असन खचे ९१६०१४४२ रुपये होता. 

बाराव्या शतकापर्यंत हिंदुस्थान हिंदूंचा होता. त्या 
प्राचीन क'ळी मो्ये व गुप्त राजे इतिहासांत संल्मरणीय 
म्हणून ठरतात. १२ व्या शतकापासून १८ व्या शतका- 
पर्यत मुपुळपानांनी बहुतेक हिंदुस्थान पादाक्तांत केला होता. 
सतराव्या व अठराव्या शतक्रांत मराठ्यांनी पुसुळमार्नांपासन 
कांही मुळख सोढंवून आपले साम्राज्य स्थापिळें होतं. १९ 
व्या शतकापासून न्रिटिश सत्ता जाणवू लागून त्याच शत- 


मदाराष्ट्रांय ज्ञानकोश. (ह) 


हिंडुस्थान 


कांच्या प्रथमाधाच्या शेवटी सबंघ हिंदुस्थानावर त्यांच्य 
अंमल सुरू झाला' तो आज तागाईत आहे. आज स्वराज्याची 
चळवळ हिंदी लोकांत चालली असलो तरी ती म्रिटशि 
साम्राज्यांतर्गत स्वराज्याची आहे. तेव्हां हिंदुस्थान हू ब्रिटिश 
साम्राज्याचा एक भाग म्हणून केव्हांहि रह्ाणारच. 

ह्विंदुस्थान आणि जग यांचा सामाजिक व सांस्कृतिक 
संबंध कशा प्रकारचा आहे हृ ज्ञानकोशाच्या पाहेल्या विभा- 
गांत सविस्तर विवेचिळं आहेच. तत्तंच हिंदुस्थानचा प्राचीन 
व भेर्वांचीन सॅकलित इतिहा जगाकडे दृष्टि ठेवून लिहिलेला 
ज्ञानकोशाच्य़ा तित्तऱ्या ब चतथ्या विभागांत आढळणा( 
आहे. हिंदुस्थानवे अभिमानास्पद व वैशिष्टयरूप असे शा 
वैदिक वाढूपय, त्याचं तोलानेक व चिकित्सापू्वेक केलेले 
अध्ययन 'वेदविद्याःव 'बुद्धपूवे जग? प्रा दोन खंडांत दि तू 
येईल. वैदिक वाढडुभयाइतर्केच महत्त्वाचे असें न प्राची 
वाड्मय त्य़ाचा गोषवारा तिपिटक अथवा पाली धरनेशात्र 
या चवथ्य़ा विभागाच्या एका प्रकरणांत दिला भाहे. तर्सेच 
प्राचीन जैन वाडुमयासंबंधी माहिती तिसऱ्या विभागाच्या 
परिशिष्टांत प्रसिद्ध केली आहे. धार्मिक वाढुमयाखिरीश 
अत्यंत उपयुक्त असं अ॑झाक्लीय वाडूमय त्याचा आढावा 
« विज्ञानेतिहास ) या विभागांत प्रत्येक शास्ञावर्या श्रकर* 
णांत घेतलेला आढळून येईल. 

हिंदुस्थानच्या शासनशा[द्ञाय विषयांतील विविध प्रश्नांचा 
उहापोह कर, आबकारी, जमोनमहतूळ, आगगाडी, तारा. 
येते, भारमार, तेन्य यांतारख्या ज्ञानकोशाच्या शर्रारखंडां- 
तील त्य़ा त्या विषयावरील लेखांत केलला आहेच. शिवार 
घर्म, इतिहाध, वाळूमय आणि विविध शाक्ले यांतील अनेका 
हिंदुस्थानविषयक घटकांवर स्वतंत्र लेख आहेत. उदा. दैवर्के, 
विवाह, वारकरी पथ; अकबर, औरंगजेब, बाजीराव; आदि” 
ग्रंथ, अभिधम्न, कानडी वाडूमय, अम्ल, विश्वसंस्था, क्षय, 
अंकगणित, अष्टपाद, इत्यादि. ी 

हिंदुस्थानचा प्रादेशिक, भूगोळ व इतिहास यांवर प्रत्येका 
विभागांत त्या त्या नांवाखाली लेख सर्वाहून अधिक आढ” 
ळतील. अजमास पांच-दहा हजार लोकसंख्येपर्यंतची मह" 
तत्वाची गांवे देखील वगळली नाहीत. सवे प्रांत, संस्थान, 
जिल्हे, ताळे, शहरं, नद्या, पेत व इतर भौगोलिक 
विभाग यांची थोडक्यांत पण आवद्यक आणि मद्दत्त्वाचा 
अश्शी सगळो माहिती शरीरखंडांतील सर्वे विभागांतून १7! 
करण क&न दिलेली आहे. तेव्हां या लेखांत बेण्याथोग 
उरलेले कांहींच नाही. अ ; 

प्रस्तावना आणि हशारीरखंडाखेरीन आणि पुरवणीखंड 
-ज्ञो यानेतर प्रसिद्ध होणार आहे-यांत हिंदुस्थान आणि 
महाराष्ट्र असे दोन स्वतंत्र विभाग निघतील. या विभागांत 
हिंदुत्यानची एकूण एक माहिती जी संग्रहित करण्यांत येणार 
आहि ती धरल्यास टिंदुस्थानविषयी कांही देण्याचे बा ग 
राहिल आहे अशनी होका सद्धा येणार नाही. 


वार 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. जर 


चत 


क्ष,अक्ष'र वि का स.-र्‍याच्या पांच अवस्थ। आढळून 
येतात. १ 


४1 उर... (2. ाणातीत त. 
२ ऱ्या शतकांतील हक उषवदात किंवा त्याची स्री द्क्ष- 
मित्रा यांच्या नाशिक येथील लेखांत; २ री--त्याच शतकां- 
तोल क्षत्रपवशा राज! रुद्रदामाप्या गिरनार येथील शिला- 
लेखांत; ३ री-ःइ. स. ४ थ्या शतकाच्या मध्यांतील गुप्त- 
वेश्षा राजा समुद्रगुप्त याच्य़ा अलाहाबाद स्तंभावरील लेखांत; 
व्या शतकांतील उष्णीषविजयघारिणी ” 


४ थी--इ. स. ६ 
ताडपत्री पुस्तकांत; व ५ बी--मेवाडच्या गुहिळवंशी रावळ 
) चीरवा लेखांत. 


समरासिंद्द याच्या वेळच्या (इ. स. १२७२ 
क्षत्रप--देशाचा संरक्षक या अर्थाच्या प्राचीन इराणी 
पदवीचा हवा अपभ्रंश किंवा संक्षेप आहे अत डॉ भांडारकरांच 
मत आहे. प्राचीन काळी ह ( क्षश्रप ) इराणी सुभेदारांचे 
आधिकारवाचक नांव असे. पुढे ते सर्वे राजांनी उचलल. हे 
हिंदुस्थानांत शक राजांचे अधिकारी होत. हे क्षत्रप तक्ष- 
क्षिला, मथुरा, कोठेवाड, उजनी वगेरे ठिकाणी राज्य करीत 
होते. महाराष्ट्रावर ३, सन पाहिल्या शतकापाशून क्षत्रपांचा 
अमल होता. या क्षत्रपांची माहिती ' बुद्धोत्तरजग  विभा- 
गांत (प्र. १३ पृ.२५२-५३)दिलेली आहे (“नहपान पहा). 
शकवैशीय नाणी उपलब्ध आहेत. त्यांच्या नाण्यावर ग्रीक 
ब खरोष्ट्री अक्षरं अततात(' नाणकशात्र *.पह!)- के. राजवाडे 
यांनी त्यांच्या ज्ञानेश्वरीच्या प्रश्तावनंत भांडारक्टांच्या 
* क्षत्रप हें सत्रप याचे संस्कृ्ताकरण आहे ' या विधानात 
आक्षेप घेतला आहे, आणि तत्रपति ही जुनी पदवी आहे 
अहे दाखविलं आहे. क्षद्दरात नहपान हा पाहिला क्षत्रप 
याचें देखील परकौयत्व राजवाडे नाकारतात विद्यासवक 

वर्षे २, अ. ३ रा, ' खडूगाराट * पहा ). 
| फ़ेवळ भारतीय नसून इंडो- 
यूरोपियन, निदान प्चुभारतीय असाव याविषयीं माहिती 
पूर्वी दिलीच आहे (बेदविद्या-व बुद्धपूर्व-जग). अनेक वैदिक 
जाती, इराणी जाती व प्रीक जाती यांच्यामर्थ्ये चातुवण्य 
मध्यम वगे, व 


क्षत्रिय, व ण.-'चातु्वण्ये 


> 


होतं, म्हणजे प्रत्येक जातात उच्च वर्ग, 
निष्ठ वगे असे जञे निरनि 
हे चातुवैण्यांचे वग होते. त्यावेळेस उच्च, मध्यम ही नांवें न 
देततां क्रियासूचक नांवे ब्ापरण्यांत आली. कांही क्रियांचे 
महत्त्व इतर क्रियांपेक्षां अधिक घरळे गेल असल्यामुळें ते 
वग कमोवरून संबोधण्यांत येऊं लागले. अर्थात क्षात्रिय हो 
नात नव्हतीच. प्रत्येक नातांत कांही घराणी क्षात्र्यवगीत 
मोडली नात असत. आणि पूर्वी ळभव्यवहार बरोबरच्या 


राळे वर्ग हसतात त्या प्रकारचच । 


क्ष | -2०- ली 


______________>>>--ममममममम्म्चचछच्च्च््च्त 


वर्गाशी करावयाचे ही पद्धत असल्यामुळें क्षत्रियवगौत 
आपल्या वगीची भावना जागृत झाली होतो. एकाच जाती- 
मध्ये कांहां कुले क्षत्रिय म्हणविलीं जात असतील तर उरलळेळे 
सामान्य लोक '' विश” म्हणविले ज!त असत. कधी क्घा्‌ 
असे होई ढा, एखादी जञातच्या जात आपल्या सबेध . 
जातीचा वरचष्मा दसऱ्या जातीवर लादू शके. असला 
बरचष्मा,.स्थापन करणाऱ्या जातो रंवतःस क्षत्रिय म्हणव 
लागत. लढणारे ते क्षत्रिय असा नियम धरला तर क्षर्गां 
तह्या सगळ्या जाती क्षत्रिय होतील. कां छो, ज्यावेळेस लोक 
भटक्या स्थितींत हाते व जमीन मिळविण्याची पद्धति म्हणजे 
वसलेल्या लोकांचे उच्चाटण करून नवीन आलिल्या लोकांनी 
तो काबीज करणें अशी क्रिया, जेव्हांचाळू होती तेव्हां प्रस्येक 
मनुध्य लढणार!च होणार, दुत्त्याची जमीन मिळविर्णे किंवा 
आहे ती राखर्णे या क्रियांमध्ये प्रत्येकाला भाग घ्यावा छाग- 
णार. मोठ्या युद्धांत तवे लोकांनीं भाग घेतला पाहिशे. 
या तत्त्वाची आठवण कुर्युद्धा पर्यंत देखील राहिलेली दिसते. 
कुरयुद्धामरध्ये सवे वणोचे लॉक सामील झाळे होते अस 
भौष्मपर्वे प्रथमाध्य।यांत सांगितलें आहे. 

जेव्हां कांही जातींच्या जातीच न लढणाऱ्या बनणार 
तेव्हां त्या जातीनांच क्षत्रियांच्या खालची पदवी उत्पन्न 
व्हावयाची. ही सामानिक स्थिति जेव्हां लढणाऱ्या जाताचा 
हेतु देशांतील विशिष्ट प्रदेशांतील लोकांचे निसूलन करून 
जमौन आपल्या ताब्यांत घ्यावयाची हा नसून केवळ राज्य- 
कारभांर तेवढा हाती घ्यावयाचा हा असणार, तेव्हां राज्य- 
कारभार करणारी जाऱत क्षत्रिय व इतर नाती वेश्‍्य-शद्र भशी 
स्थिति उत्पन्न ह्ोणार. प्राचीन इतिहासांत या दोन्ही प्रका> 
रच्या क्रिया वारंवार झाल्या आहित. आणि विशिष्ट 
जातींच्या जातीच क्षत्रिय म्हणवून घेऊं लागल्या होत्या» 
क्षत्रिय व शुद्र हा भेद प्रसंगी पदवीसृूलक राहीळ' तर 
प्रसंगी केवळ संस्कारमूलकच राहील, जसजसे क्षेत्रिय संस्का- 
रांकडे दुलेक्ष दोऊं लागळ॑ तसतशा क्षत्रिय समजल्या 
जाणाऱ्या नाती झार म्हणविल्या. जाऊं लागल्या, क्षत्रिय 


म्हणने “ भायेब्‌ ” जातीचा असळा पाहिजे ऊस काहा. 


नाही. कां कॉ, पांड्य वगेरे राजांनांहि क्षत्रिय म्हणत अतत, 
जेव्हां सबंघ जातींनांच क्षत्रिय म्हणत तेव्हां त्यांमर्ध्ये' 
ह्मा्थन्‌. किंवा द्राविड हा भेद नसे. तथापि दोन सहन: 
कर्मा जांतींताहि क्षत्रिय व शुद्र असे भेद कालांतराने 
उत्पन्न झाले. क्षत्रियत्व किंवा शुद्रर्व यांचे कारण यंदा 
नसून संस्कारसहितता किंवा संश्कारहीनता यांसंच प्राधंःन्य 
उत्पन्न झाळें या सवे गोषी स्पष्टपणे सिद्ध करणारे 


क्षंत्रिय 


दाराषट्रीय हानकोश. (क्ष) २ 


क्षत्रिय 


मनुस्म्तार्ताल ( अध्याय १०, ४३-४४ड)श्छोक येणप्रमाणे:-- 


“ शनकैस्तु क्रियाळोपादिमाः क्षत्रियजातय़रः । वृषलत्वं गता 


. ळोके. ब्राह्मणादर्शनेन च ॥ पोण्ड्काश्वोडद्राविडाः काम्बोजञा 
यवनाः -शकाः । पारदापल्हव!श्वोनाः किराता दरदाः 
ग्वशाः॥”मनस्मृतीमध्य शाद्र राजांचा अनेक वेळां उल्लेख येतो 
वे शरद्रांच्या मुळुखांत ब्राह्मणांनी राहूं नये वगैरे निषधवचने 

: सांगितलेली आहेत. अशा प्रसंगी तर क्षत्रिय व शुद्र यांमध्ये 

: फरक केवळ संस्कारांचा होता, कमोचा नब्हता असे 
म्हणण्यास कांह प्रत्यवाय नाही. क्षत्रियवगास राजन्यवगोहे 
म्हृणत असावेतं. कां की, पुरुषसूक्तांत राजन्य असा शद 
चापरला आह. . तथापि त्या वेळेस देखील क्षत्र हा शडद 
आत्तित्वांत होताच. क्षत्र च क्षत्रिय या दोन्हो शब्दांचा 
अत्यंत प्राचीन अर्थ गृढ आहे. 'क्षतात्‌ किल त्रायते ? असं 
काळिदासी ल्पष्टींकरण केवळ काव्य आहे असं म्हणता येत 
नाही. क्षत्रियवर्गवत्राह्मणव.गे.-या दोन वर्गात स्पर्धा 
अनेक ठिकाणी दिसून येते. उपनिषदांत नेव्हां जनकादि 
राजर्षी ब्रह्माविद्यतच आपलं उच्चत्व ब्राह्मणांवर स्थ!पन करते 
झाले, तेव्हां तस वर्गध्पेचे नांव बिलकुल देतां येत नाही. 
ते उल्लेख होशी जवानांचा धदेवाइक जवानावर विजय झाल्या. 
मुळे न कोतुक उत्पन्न होते त्या कौतुकार्चे |निद्शेक होत. 
गोतमबुद्धाच्या वेळेस गोतम ज॑ वातावरण उत्पन्न करूं पद्दत 
द्दोता ते ब्राह्मणद्वेष द्दोते यांत शका नाहा.तो क्षत्रिय,ब्राह्मण, 
वैद्य, शुद्र अशी वणेपरंपरा मांडीत असे. तो ब्राह्मणांनां 
हीन कुलांतील असें उल्लेखी. आणि त्प़ाच्या अंगी ब्राह्मणद्वेष 
इतका भरलेला दिसत होता का, त्यासाठा त्याने विद्या- 

. विकासावर देखील आघात केला आहे. इतर ब्राह्मण गणित 
करतात, म्रह्.मणे वर्तवितात, मी गोतम भिक्षु या कृत्यापासन 
आलह्तिप्त आहें अर्स तो ऐटीर्न म्हणे आणि पृन्ह्ां ब्राह्मणांच्या 
विद्येपाश्षन आलिप्त रहा असा लोकांस उपदेश करो. आणणि 
याच कारण ब्राह्मणांची विद्या अनुभवमृंलक भ!हे; अनुभव 
म्हणने पदार्थ आणि इंद्रिय यांचा सन्निकषे; या सन्निकर्षामुळे 
वासन्ना उत्पन्न होते, आणे वासना हो तर स दुःखांचे व 
धुनजेन्माचें कारण; तर ब्राह्मणांची विद्या तुम्हांस दुर्गतीस 
नेईल . अशी मांडणी गोतमबुद्धाने केली होता. बुद्धास 
किंवा अनांस ब्राह्मण्याचे वर्चस्व कां झुगारून देतां आलें 
नाहीं याचे मुख्य कारण अस का, कायद्याला म्हणजे 
ध्रमंशाळ्लोहा भाघारभृत ग्रंथ व्हणजे वेद अशी अगोदरच 
समजत स्थापित झाली होती, आणि त्यामुळें वेदेतर साहि- 
त्यावर धमेशाक्त स्थापन करण्या 1 प्रयत्न व्हावयास 
पाहिजे होता, किंवा वेदांपासून निराळा कायदा काढणारा 
संश्रदाय स्थापन म्हावयास पाहिजे होता. ५ण बोद्ध व नैन 
थोच्याकडून या दोहोपेक्रा एकहि कृति नीटशी झाली नाही. 
हिंदुल्थानांत क्षत्रियंवेश्‍्यांचे अस्तित्वच नाहो झाळे 
असुन श्राह्मण व शुद्र हे दोनच वणे उरल आहेत असें अ 
साझा[निक तत्त्व छोकांकडून विश्वासळ गेळ आणि ज्या तत्त्वा- 


वर ब्राहमण वर्ग अँवॅलवून राहून इतर लोकांची वैर संपा- 
दिता झाला त्याचें कारण काश याविषयी विचार केला पाहेने. 
याच सुख्य कारण म्हटलं म्हणजे क्षत्रिय, वैश्य याविषर्या प्रश्न 
एखाद्याच वेळेत्त उपस्थित होई. या प्रश्नार्च राज्यव्यवस्थेत 
महत्त्वच नसल्यामुळे या प्रश्नाच्या निणयांत राजे लोक पड- 


- लेच नाहात.या प्रश्नाचा निकाल लावून त्याप्रमाणे कांह तरी 


कार्ये करण्याची जबाबदारी त्राह्मणांवरच पडे. ब्राह्मण ने 
काथ करात त एवढेच का, व्यक्तीस नेव्हां संस्कार कराव- 
याचा प्रश्न उपस्थित होइ तेव्हां ते, व्यक्ति क्षत्रिय असली- 
तर वैदिक सस्कार करात, आणि क्षत्रिय नसली तर पोरा- 
णिक संस्कार कररात.नेव्हां क्षत्रियत्व सिद्ध नसेल तेव्हां व्यक्ति 
किंवा ति'ची ज्ञाति शाद्र धरून संस्कार करणें सुरू झालें, राज 
लोकांनां या प्रश्नाचा निणय करावा लागे, पण प्रध्येक राना 
बहुधा आपापल्यापुरता निर्णय करी. कोणाहि राजानें केलेला 
नियम सवे हिंदुस्थानभर चालू होणे शक्‍य नव्ह्ते एक राजा 
दुसर्र राडघराणे आपल्या बरोबरारचें आहे हे कर्त ठरविणार 
राजाला आपली जातच क्षत्रिय ठरविणे कठिण जाई. कॉ 
को, क्षात बहुतेक असंस्कृत व्यक्तीर्ना भरलेली असावयाची व 
याप्रकारच्या अडचणीमुळे राजने लोक आपापल्यापुरताच 
निकाल करून घेत आणि आपले घराणें तेवढें &त्रिय ठरवू१ 
घेत. त्याबरोबर आपल्या संबंध ज्ञातोला क्षत्रियत्व मिळालं 
किंवा नाही, याची फिकीर कर्रात नसत. त्यामुळें पुष्कळदां 
असें होई काँ, स्थानिक भिक्षुक भोंवताळच्या विवारार्ने बद्ध 
असल्यारु'ळें आणि आपल्या धंद्यांतील इतर संस्कारकत्यास 
नबाबदा|र असल्यामुळे वेदिक मेत्रांनी संस्कार करून घेण्याची 
आकांक्षा करणाऱ्यांस वैदिक भंत्रांसह संस्कार करण्याच 
नाकारांत, आणि त्यामुळें राजे ळोकांनां स्थानिक विचाराने 
किंवा जबाबदारीने बद्ध नसले, दुसरे कोणते तरी भिक्षुक 
आणून आपली क्षत्रिय संस्कारांची इच्छा तृप्त करून घेण 
भाग पडलं. अश्या खटपटीत राजे लोक पडले म्हणजे कोणत्या 
तरी ब्राह्मणास राजाचें क्षत्रियत्व कबूल करून त्यास वद्क 
संस्कार करून राजपौरोद्ित्य मिळविण्याची सांधे सांपडे. 
याचमुळे अनेक रजपृत संस्था भांमध्ये स्थानिक जातांचे भिछुक 
दुलेक्षिळे जाऊन तेलंगे भिक्षक आले आहेत. शिवाजीला 
देखील उदेपूरच्या घराण्याशी संबंध जुळवून संस्कार करण्या 
साठा काशीहून ब्राह्मण आणावा छागला. ग्रायकवाढांनां गुज” 
राथी भिक्षुक पत्करले. कांहो. ठिकार्णी स्थानिक ब्राह्मण 
आपल्या जुन्य। समजुतीशीं नर्वान अपेक्षची तडनोड करात. 
मलबारकडे रानार्चे तेवढे क्षत्रियत्व कबूल करण्याची पद्धत 
निघाली. कांह प्रसंगीं सोन्याची मोठी गाय किंवा सोन्याचं 
अड करून त्यांत रानाला बसवून त्यांतून बाहेर काढीत म्हणने 
राजाचा हिरण्यगथीतून पुनर्जन्म होऊन राजा क्षत्रिय झ्ञाठा 
असं सिद्ध होई. राजाचा जन्म झाल्यानंतर ते सोनें त्राह्मर्णांन 
वाटण्यांत येह. क्षत्रिय म्हणविणाऱ्या वर्गास त्यांच्या 
पदुर्वांस ब्राह्मणांनॉ मान्यता न देण्याची कारणें काय यांचा 


कामिय' ९ *____ ४ 'महाराहीच बाचतीत ल... चया 


विचार करतां मुख्य कारण ब्राह्मणांची दुष्टयुदद हे मुख्य कारण 
नसून असहायता हे मुख्य कारण दिसून येत. देशांत क्षत्रिय 
नाहांत, असा समज असतां जो ब्राह्मण क्षत्रिय वि 
बेश्‍्य म्हणविणारांस वैदिक संस्कार करूं लागेल तो ब्राह्मण 
इतर ब्राह्मणांच्या दृष्टीनं बंडखोर ठरतो. हो बंडखोरी करून 
शेवटी सुधारणा करण्याची शाक्त रोज मिळुकीचा धरदा 
करून चार.पैसे मिळवू इच्छिणाऱ्या ब्राह्मणांत कोठून अस- 
णार. त्याने जर कोणाहि मोठ्या मनुष्याचे क्षत्रियत्व व बूल 
करून त्याचे वैदिक संस्कार केळे तर तो द्रव्यळोभी भागि 
घर्मशास्नाव्या नियमांस गुंडाळून लबाडी करणारा आहे, 
ससाच त्याचा लौकिक होणार! आणि ज्या व्यक्तीच्या घरी तो 
'वैदिक संर्छार करणार ती व्याक्त देखील त्याला कर्माच 
लेखात जाणार. यावरून क्षात्रेयवैश्यांचें अस्तित्व वबूल 
करून त्यांत संस्कार क्षत्रियेवेऱ्यांचे व्हावेत ही जरी बुद्धि 
मिक्षुकांमध्यें उत्पन्न झाली तरी ही चळअळ बाहे€न क्षाळी 
पाहजे,निराळ्या शक्तीने त्यांनां क्षत्रिय ठराविळ आणि आम्ही 
त ठरल्यावर वैदिक संस्कार तेवढे केळे, केवळ भिक्षुकी वाढ 
विण्यासाठी आम्ही दुत्तर्यास वैदिक संस्कार करावयास 
तयार क्षालो नाही, असे सस्कारकत्यीस दाखवितां आले 
पाहिजे. या प्रकारच्या खटपटींनां क्षेत्र नाहीं अर्स नाहीं पण ती 
दांडगाई करण्यास मतुष्य जरासा प्रबल असावा लागतो. 
चातुवेण्यीमधध्ये दांडगाई करण्याची परंपरा कार जुनी आहे. 
नर्वांन त्राह्मणांच्याच शाखा उत्पन्न करण्याची कन्या याझव- 
क्ष्याने केली आहे. ब्राह्मण मंडळी हिंडत राहून ज्ञागो- 
नागच्या राजञांनां क्षत्रिय करण्याची क्रिया करीत होती. 
ब्रह्मदेश, लयामसारख्या बौ म्हणविणाऱ्या देशांत सस्का- 
रासाठी ब्राह्मण गेले आहेत. तेव्हां नवीन राजे क्षत्रियत्व 
पावते झाले आहेंत. 


जेव्हां सैस्कारांच्या बाबतींत इवळाढवळ 
करण्याचा प्रतग आला तेव्हां दयानंदाला 


निराळा समान 

काहून त्यांतच तेवढी सुधारणा करतां आली. परतु सवे- 

बन व्यापक चळवळ करण्यासाठी निश्चयी व्यक्तींची परंपरा 
उत्पन्न झालो पाहिज. 


ती उत्पन्न झाली तरच तो प्रश्न सुटेल. 
अर्वाचीन का ळः-क्षत्रिय दी पदवी 


घारण करणाऱया 
अनेक जाती आहेत.उत्तरेस रजपूत हे क्षत्रिय म्हणवितात;त्या- 
प्रमाणेच अरोरा,नाट वगेरे पंजाबी न्नाती देखील क्षत्रिय | 
वतात.तर्सेच खत्री व कायस्थ हे क्षत्रिय म्हणवितात. महारा- 
प्रांत मर!ठे, 'पांचकळशी, निनगर-तांबट, ( सामवंशी आये 
क्षत्रिय ) इत्यादि जाती क्षत्रिय म्हणवितात. महार देखील 
आपणांस सोमवंशी क्षत्रिय म्हणवितात. महाराष्ट्रांत आल 
तर अश्यी स्थिति आहे काँ, ब्राह्मण आणि वाणी था दोन 
जाती बगळ बाकांच्या सबवे जाती 
वितात अस झ्हणण्यास कोणताच प्रत्यवाय 
स्हुणावेणाऱ्या जातींमध्ये उच्चनीचत्थभावन! 
स्हूणण चुकीचे होईल. सांगांसारख्य! अत्यंत नि 
ताळ लातो नाणि प्रसूसारख्या सुशिक्षित जाती या दोंहारनी 


नाह. क्षेत्रिय 
नाहाँ. अस 


आपणांस क्षत्रिय म्हण- । 


कृष्ट स्थिती- | 


महाराष्ट्रीय शानकोश. (क्ष) २ 


क्षात्रिय 
जरी क्षत्रिय म्हणवून घेतल तरा त्यांस नप्फ्फ्फ्क्क्क्क्क् क्क क्क ला ला मागग मर सारखे- 
पणा थोडाच उत्पन्न होणार आहे? याशिवाय कांही 
लातो ब्रह्मक्षत्रिय अशाहि पदवी लावणाऱ्या आहेत. 
लाती,कनीटकातील क्षात्र य.---कनौटकात या नातीचे 
सुमारें ४०००० लोक आहेत. यांचा मूळचा लष्करी पेशा होता 
पण आतां व्यापारधंदे,त्र सरकारी नोकरीवर हे लोक आपला 
उद्रनिर्वीह करतात.'अरसु'म्हणून क्षत्रियांपेका एक ज्ञात असून 
या जाताच म्हेस्रचे व क्‌गेच रःजघराणें आहे, त्याचप्रमाणे 
रजपूत राजधराणीहि यापैकीच आहेत. आसामांतीळ 
क्ष त्रि य.-आसामांतहि एक जात आपणांस क्षत्रिय म्हणविते. 
त्यांची संख्या सुमारे २॥ लाख आहे. यांची गणन] क्चित्‌्‌ 
खत्रो लोवांत करण्यांत येते त्रह्मक्ष त्रे य.-यांचो बस्ती 
वंज!ब, सिंघ, ठुजराथ, मारवाड "॥ भागांत ॥िकषेष आहे. 
यांचे कांहीं संस्कार ब्राह्मणांसारखे तर कांहॉ क्षत्रियांसारखे 
आहेत. यांचे उपाध्याय (दघिच) सारस्वत ब्राहमण आईत. 
हे बहुधा! देवांचे उपासक आहेत. यांच्या भाटांनां ब्रह्मभाट 
अते नांव आहे. या ज्ञातीच मुख्य तीन भेद झाह्षेत; पैका 
दोन सूर्यवैशी ब एक चंद्रवंशी आहे. टंडन, मेदर, गेगचाल 
बंग्ररे साडेबारा कुळें ब्रह्मक्षात्रथांत आहेत. सालंकृत,पाराशर, 


' कौशल्य, कुष्मांड, गौतम यांसारखा गोत्रे आहेत. ज्ञार्ताचा 


। रूढ आाहे. [ 


सामान्य धंदा व्यापार व कलाकसुरांचा होय. ज्ञातीतील 
गरीब लोकांनां मदत करण्यासाठी तीन-चार मोठे फंड उभा- 
रलेळे आहेत. [ दरिकृष्णशमो कृत ब्राह्मणोत्पत्तिमातड; 
टंडन-क्षत्रियप्रकाश; सोरठिया ब्रह्मक्षात्रेय सप्नाजाचे रिपोर्ट; 
रा. का. गो. ब्रह्मक्षत्रिय, असो यांनी पुरविलेला माहिती.] ' 
सूर्येवंशीक्ष त्रे य -यांची मुख्य व्स्ती ठाणे जिल्ह्यांत आहे. 
0 व ड् य” र 
तेथोळ लोकसंख्या सुमाररे५००० आहे.या ज्ञातात पचायत- 
पद्धति चालू आहे. या ज्ञातीला थोडोशी सद्दश जात म्हणने 
सोमवंशी क्षत्रिय पाठारे यांची होय सूर्यवंशी क्षत्रियांचे 
घार्मिक सैस्कार बहुधा यजुवदी पळशीकर) ब्राह्मण करतात.बिंब 
राजाबरोबर यांचे पूज इकडे आले अते म्हणतात. हे देवीचे 
उपासक असून, भारद्वाज, वशिष्ट, काश्यप वगैरे यांची गोत्रे 
आहेत. या जातीची मंडळी निरनिराळ्या उद्योगधंद्यांत 
आहेत. यांच्यांत पुगर्विव!दद रूढ आहे. [ रा. ह. म. चुरी, 
चिटणीस, स्‌. क्ष. मंडळी, दादर]. रघुवैशीक्षत्रिय.- 
र्यांची वस्ती माळवा, भोपाळ या बाजूस फार आहे. गांवाच्या 
नांवांदरून पडळेली बराच गोजर किंवा कुळे यांच्यांत आहेत. 
उत्तर हिंदुस्थानी ( तिवारीपारखे ) ब्राह्मण यांचे घा्मिक 
सैस्कार करतात.कांही उच घराणी सोंडून यांच्यांत पुनारववाह 
रा. उमेसिंग नारायणीलग ठाकूर, अकोट ] 
आथेक्षत्रियस्षोमवे शी.- ही खात वऱ्हाड, मध्यप्रांत, 
महाराष्ट्र, मोगलाई या भागांत आढळत असून लोकसंख्या 
सुमारें १५००० आहे. यांच्यांत पेचायती आहेत व त्यांच्या 
ताब्यांत देवळें, धर्मशाळा, शेते वगर मिळकत आहे. यांचे 
विषाहादे सेस्कार प्रामजोशी करत!त. ही ज्ञात क्षत्रिय 


क्षयरोग 


महाराष्ट्रीब ज्ञानकोश. (क ) ४ 


क्षय ऐग 


असल्याबद्दल शकराचार्य ब इतर अधिकारी मेडळाींनीं सनदा 
दिल्या आहेत. जातीत कोठें कोठे पुत्ताववाहू रूढ आहे. 
[ सेक्रेटरी, आर्येक्षत्रिय सोमउंशी मेडळ, पुर्ण. ] 
क्षयथरोग--शरीरांतील एखाद्या अगर अनेक इंद्रियां- 
सर्ध्ये क्षसजंतूचा शेरकाव होऊन त्य़ांच्य़ा वद्धामुळ तेथ 
बारीक गांठी किंवा गंड बनणे हृ या रागाचे लक्षण आहे. 
ह। जंतु कॉक या जतुशात्ञज्ञानें शोधून काढला. या जेतूचा 
शिरकाव फुफ्फुसांत झाला असतां कफक्षय ( राजयक्ष्मा ) 
हा भर्यकर रोग होतो. मस्तिष्कावरण, आंत्रावरण, सृत्रपिंड, 
अस्थी इत्यादि अनेक ठिकाणीं या जंतूंचा प्रवेश होऊन 
रोग उत्पन्न होतो. अ तूं चे व णे न.-ाहे अतिसुक्ष्म, किंचित 
वक्र किंवा कांहीं नतू तर सरळ काडीतारखे असतात आणि 
त्यांची दोन्हो टॉक अंत्रळ गोल असतात. यावर रंगाचें पूट 
चढतूनमग ते सूक्ष्मदशक थेत्राच्या साहाच्यारनें पहातां येतःत. 
५ नट काई, हि... (आ. र) र ] 
रोग कार णेः---हया रोग सव देशांत व सवे जातींत कायम 
ठाणें असलेल्या रोगांपैकी एक आहि. पुष्कळ माणसांनां रोग- 
लक्षणं न झाली तरी त्यांच्या शर्रारांत था रोगाचा प्रबेश व 
वाढ थोडीबहुत पण निद्रितावर्ल्थत अक्षते. हा वाढ पक्क 
दशेत येण्याची अगर न येण्याची कारण पुढे दिल्याप्रमाणे 
आहेतः ( ५ ) हे नतू स्वभावतःच कांहीं माणसांत तोव्रतेन 
तर कांहीं माणश्षांत सोम्यतेने वद्धि पावन जास्त अगर कमी 
प्रमाणांत रागाद्धवव करतात अर्स नजरेस येते. (२) 
रोग्याच्या वेयाक्तिक स्थिर्ताचाहि रोगाद्भवावर पारिणाम 
घडतो. उदाहरणाथ ज्या रोग्याचे भाहेबाप या रोगाने 
'पौडित असतोल त्याच्या मुलांनां क्षयजंतुजन्य विकार इतर 
_ माणसांपेक्षा विशेष होतात. पण हा वादग्रस्त मुद्या आहे. 
आनुवंशिक संस्कारासुळें गभोस प्रत्यक्ष क्षयरोग प्राप्त होतो 
हो समजूत पूर्बी वाटत होती तितकी आतां ( कफक्षयाची 
बाब अंशतः वगळून ) खरी मानीत नाहीत. क्षयरोग घेऊन 
कोणीहि मूल जन्मास येत नाह; तर तो होण्याची प्रवरात्त 
मात्र आनुवंशिक संस्काराने त्या मुलांत अतते. या कारणां- 
शिवाय आहार, वाइट हवा, जबर दुखणी या व अशा अनेक 
कारणांनी शर्रारप्रकृति खाडावलो असतां, त्यामुळे कोणाहि 
माणसामरथ्ये क्षयजंतुजन्य रॉग होण्याचा प्रवत्ते नवोनहि 
उत्पन्न होते. अशास कारणें येणेंप्रमाणेः--( १ ) वर्दी करून 
राहिल्यामुळे, किंवा गिरणी वगेरे धूर किंवा ग्यात्तामाश्रेत 
बातावरणावुळें मुबलक व ताज्या स्वच्छ हवेची कमतरता; 
(२) वरील व पुढील कारणांसह किंवा त्याशिवाय खाण्याचे 
हाल व कम़तरत। अल्षण; ( ३ ) शरीर अत्यंत थकून जाईल 
इतके श्रम हाणे; (४) वरचेवर प्रसाते होऊन मुलें अगावर 
पाण्यामुळे थेणारा अशक्तपणा; (५ ) सोऱ्यांचा नीट 
निकाळ नसून ज्या ठिकाणी ओल व गारठा आहे अशा 
ठिकाणी रहाणे; ( ६ ) विषभज्जरानंतर येणारा शशाकत- 
पणा; ( ७) दारूबाजांची खंगळेली शरीरप्रक्ञा0; (८ )मधु- 
म्रेह; ब (९) उथदेशाने ग्रस्त व अशक्त झालेले रागी वगेरे. 


फुफ्फुतत हॉ तरी निदान अश! प्रहारवी इदरिर्ये आद्दित काँ, 
ज्यामध्ये सूज द सर्दी वरवेवर उत्पन्न होत गेल्य़ानें त्यांत 
क्षयजतुत्रादू सहज होईल. अश्या अनकल भामि. तयार हाते 
सहणून वरचवर पडसे थयर्णे, खोकला येणे, किंवा पडसं 
खाडळा तदा येऊन त्याची हयगय केल्यामुळांडे कफक्षय 
दाण्याच भय असत. कफक्षयांत मख्य़ व प्रथमच लक्षण 
खाकला असल्यामुळ हा नेहमीचाच पंडशाचा खोकळा आहे 
अश्त समजून त्याकडे दुलक्ष होण साहजिक अधर्ते. शवासन - 
केची अगोदर येगेप्रप्नाणे दाहवस्थाति उत्पन्न करणारी अन्य 
कारणेः---गोवर, डांग्या खोकला, फुफ्फुत्तावरणद[ह, कोळ- 
शाच्या खाणीतील लोक व तांढ्य़ापितळेच्या भांड्यांना 
चरकी देण्याच्या कारखान्यांतील लोकांनां जो जुनाट 
खोकळा जडतो तो, हो मुख्य कारणें आहेत. रोग्यार्व 
तरुण क्‍य॒हे. एक क्षयजंतुजन्य रोग होण्यास प्रधान 
अंग आहे. अगदी लह्ठान व मध्यम लहान मुलांमध्ये मस्ति- 
ष्कावरण, आंत्रावरण, अन्नरतदाहश्नरथी, आस्त्ये आणि 
सांधे या ठिकार्णी क्षयबीज रोग. उंत्पत्न करतें. उमेदातील 
तरुणांमर्ध्ये फुफ्फुसांत क्षयबीज शिरून कफक्षय होणे विशष 
सामान्य असते. चाळीस वर्षावरील वयाच्या माणसास नर्वान 
क्षंयरोग फार कमी एमाणांत होतो. सात्र पर्वाची प्रवात्ते 
असली तर तिला अशक्तपणामुळे चालन भमिळन रोगोद्भवार्चे 
भय ५» ते ७० बयापर्यंतहि असतें, त्वचमर्ध्ये खरचटणे किंवा 
जखम झाली असतां व त्यांतून क्षथजंत शिरले तर क्षयरोग 
ण संभवनोय असत. पण ह्वा प्रकार क्कषचित अततो. नाका- 
तोंडातून श्वतनमागानाहे जतुप्रवेश होत असला पाहिज. 
अन्नमागावारे क्षय जतूंचा| प्रवे श.-<ह्या वरील 
शह्षांन हातोच होतो. इतकेंच नव्ह तर मांस, दध हेज 
पदाथ खाण्यांत येतात ते जर क्षयी . जनावरांपासन प्राप्त 
झाळे अलतोल तर ते रोगास कारण होतात. दुभत्या गुरां- 
ताल व माणसांतील क्षयनंतू दिसण्यांत अगदी! सारखे दिस- 
तात.तरी त्या दोहामध्यें कांहीं अन्य बाबतीत फरक असतात. 
हे पशुक्षयजंत्‌ मनुष्यप्राण्यांनां विकार उत्पन्न करतात. असें 
अनुभवानं सिद्ध झाळ आहे. मनुष्यांत जितके क्षयजंतू अस- 
तात त्यांतील शैकडा १०-२० पशुक्षयनंतू असतात अर्से 


आढळते. लहान सुलांनां पोटांत डबारोग ( क्षयजंतुजन्य 


आंत्रावरणदाह ) होतो त्याचे कारण त्याच्या पोटांत जनावर 


रांपासून मिळणार दूधच बरचस नात असल्यामुळे त्यांनां. 


हा राग अन्नमागांत (आतड्यांत) होतो. क्षयजंत शरीरांत 
शिरले म्हणजे बऱ्याच रॉग्यांमध्ये ते एकाच जागी रोगाचा 
टापू बनवात .असतात. प्रग अशा ]ठेकाणी त्यांचा प्रसार 
चोहोबाजूंनी वाहून अथवा अन्नरसवाहन्यांच्या मार्यीर्न 
नजीक असणाऱ्या अन्नरसप्रंथीत प्रवेश होतो. यांच्या गड” 
माळा बनतात.क्धा अस हात का, फुफफुते,हड, अननरसप्रेंथी, 
थुद्याद्रथ इत्यादि ठिकाणा क्षयरांगास आरंभ अतप्तो 
व पुर्ढ एकदम आग भडकावी त्याप्रमाणे शरीरांतील नाना 


क्षयरोग 


मदाराष्ट्रीय शानकोश. (क्ष ) ५ 


ााळााााााययाााााााााााााायाडाायाजयाडयायाजाजाजााडाडाडडयााायााडडाजाााजाजयाडाजयायवाळाळाावायाळायाायायाय जक 


क्षयरोग 


इोद्र्यांत एकतमयवाच्छेदेकरून क्षयबीज पसरते ब त्यास 
निमित्तहि कांहॉ झालेलं नसते. पण अश! 
ठयवच्छेदपरीक्षणसमया श्वासनलिकांतेगतग्रेथ अगर ४.न्य 
जागा क्षयजंतुवराद्वे होऊन पुवाळलेह्या व बिलबिलीत झालेल्या 
आढळतात. अशा ठिकाणांपासून अन्नर्तवाहेन्या किंवा 
शिरांच्या मागाने शरीरांत सवे ठिकाणी रोगवराद्वे होत 
असावी. क फक्ष य.-किंवा राजयक्षेपा. यांत क्षयजंतुभवेश 
फुफ्फुसांत निरनिराळ्या स्थानी होणे, व व्हणून श्वासनलि- 
कादाहू प फुफ्फुसदाहासारखी लक्षणे; नंतर क्षयपीडित फुप्फुस 
रचना पुवाळन बिलबिलीत व पोकळ होऊन कफाबरांबर 
पडणें. मख्य लक्षर्णः-संध्याकाळा ताप भरून यण व राप्रां 
अति धाम येणं; शक्ति कमी होऊन एकदम रोगी कृश हाण; 
पांडरता; पिंवळा कफ व रोगाच्या आरंभीं अगर पुढ कफात 
लालभडक रक्त पडणे, खोकला, अर्जाणे, अतिसार, इत्यादि 

रोग्यास बरे होण्याची आज्या मात्र फार असत. ह्या आतेपर- 
वित रॉग असहग्रामुळे याविषयी लिहाव तितक थोडच. 
गडमाळा--गळा, कांख, जांघाड या ठिकाणी अनन- 
रसग्रंथी निरोगी स्थितात बोटास लागती न लांगतीळ 
एवढ्या असतात. गळ्यांतील तर बोटास लागताहे नाहव!त 

पण या क्षयजंतूंनी त्या मोठ्या हाऊन त्यासच गंडमाळा 
व्हणतात. त्यांची गळवे क्रचित आपोआप पण अत्यत साव- 
काहा फटतात पण वेढडेवांकडे व सोठाळे वण माग रहातात 

कधा कधी अथी न फुटतां त्या क्षयरोग सवे शरीराताह पश- 
रवतात. म्हणन या गांठी शस्त्रक्रियेने लवकर काहून टाकर्णे 
चांगळे. आंत्रजालावरण;त्वच त -?7 मुलांनां डबारोग 
होऊन पोट मोर्ठ होऊन व उदर राग होतो. अस्थी व 
सां घे.---पा जार्गा क्षयजंतुप्रवेशासुळ चरुट गळव हाऊन 
ती फटन त्यांचे हाडीब्रण बनतात. त्यास वळवर शास्रक्रियेने 
उपचार करावे ईं उत्त. इत र ठिकाणींआढळ णारे 
क्षयजतजन्य रो ग.(१) श्वातनलिकांतगेत अथाचा 
क्षयरोग, (२) मृत्रपिंडावरील ग्रेथींचा क्षयर!ग यासच अँडि- 
सन रोग असं त्याच्या शोधकामुळे नांव आह (३) मृत्र- 
पिंडांत क्षयजंतुवादवे व (४ ) हृदय, कॅठ मस्तिष्कावरण, 
आंतडी, यकृत, ्लायु, हृदयावरण, त्वचा, पुड्य श्वासनलिका 
या ठिकाणीहि क्षयजंतूये बिऱ्हाड यऊन तेथ कषतुवृद्धांमुळ 
रोगोद्धव व रोगप्रसार होतो. प्रतिषंधकईला ज.-ा 
अश्या घातुक रोगास, तो क्षाल्यावर इलाज करणे योग्यच 
झाहे. पण त्यापेक्षां ज्या उपायांनी हा ९१ गांवांत; शहरांत 
किंबा देशांतहि न बळावेल अशी परिस्थिति उत्पन्न करण हँ 
पहिले कतेव्य होय. ने उपास इतर देशांत यशस्तरा ठरल्या- 
सुळे येथेहि अवश्य आहेत ते असेः-गरीब लाकार ब्िऱ्हाडाच 
भाढें व अन्नवत्न यांची आबाळ होऊं वये हणून पुर्शा 
म्रजुरी मिळालोच पाहिजे. धान्य,दृघ,तूप व इतर खाण्याच्या 
लिन्नसांची महागाई न होऊं देण; त्यांच्यासाठा हवा व उजेड 
असून स्वल्प भाल्याच्या जागा बांधणे, कोंदट हरवत त्यांनी 


रोग्यांच्या प्रेत- । 


| किती वेळ काम करावें याची त्यांच्या हिताच्या च्शीने 

ललयोदा ठरविणे, हवा खाण्यासाठी सावेजनिक उद्याने किंवा 

। भेदाने मोकळी राखणे, शहरांटं शाणि भोवताली टामवे व 
व आगगाड्यांचे फांटे काढून शहरांतील लोकांस शहरावाहे- 
रोळ पातळ वर्स्तांत रहाण्यास उत्तेजन देणे, जमिनीतील सर्दे- 
पणाचा निकाल लावण्यासाठी सारवेननिक सोऱ्पा व गटारे 
बांधन पाणी मंरणं बंद करणं, राहरांतांल हूवा घाणेरडे धदे व 
गिरण्यांतील धूर याली दृषित न होइल अशी तजरवान राखण 
हॉ. अज्ञा उपायांची कांहो उदाहरणे झाली. याशिवाय क्षय- 
रोगी ठेवण्याची वेंगळी रुग्णालये स्थपिल्यानें रोग्यांची कांही 
संख्या वेगळी काढत्तां येऊन तितकाच रॉगप्रसार कमी होतो. 
याच प्रकारची ढसरी व्यवस्था म्हणजे उघर्था हरवत रोग्यात 
दिवसारात्री ठेवन व त्यास सयेप्रकाशांची रेलचेल करून 
रोगप्रातिबेध व रोगसक्तता करतां येईल अशी आरोग्यग्रह 
अनेक हवाशीर ठिकाशी बांधावयाची, स्वस्त किंवा फुकट 
भोषर्धे घरी असलेल्या क्षयरोग्यास मिळावीत म्हणून मोफत 
किंवा सवलतीचे दवाखाने स्थापर्णे; कफाचे खांकरे वाटेल 
तेथ थुकण्याची सक्त बंदो करणें;ज्या घरी क्षयरोगी असतील 
त्यांची नोंद करून त्यांजवर लक्ष ठेवर्ण, असले रोगी वैद्य, 
डॉक्‍टरांनी आपणांकडे असतील त्यांची नांव व पत्ते कळविणं, 
भांसासाठी कापलेली जनावरे किंवा दुभती जनावरें यांवर 
देखरेख व तपासणी ठेवणें. क्षयरोगासंबंधीं कारणें, प्रसार, 
घोका इत्यादि सवे माहिती सोप्या भार्षेत लिहून तिचा जन- 
तेत पुष्कळ प्रसार करणे; हवे सवे उपाय प्रतिबंधाच्या 
कामी फारच अवश्य आहेत हें सांगावयास नकोच, 
क्षयरोग चि कि त्सा.-ऱहा रोग एखाद्यास झाला असतां 
त्याजवर जितक्या लवकर इकाज करतां येतील तितके उत्तप्न, 
व॒ या रोगाचे लवर निदान करणें हं त्यासाठी फार जरूर 
असते.छाती तपासून रांग नजरेस येण्या च्यावेळीं रोगाची वाढ 
पुष्कळ झालेली असते. म्हणून त्याच्या अगोदरच्या स्थितीत 
निदान क्षाल पाहजे. हे निदान खालीळ तीन चमत्कारिक 
प्रकारांनी करतां येतेः---(_ 9 ) काक ह्या जमन जंतुशात्र- 
ज्ञाने शोधून काढलेली, क्षराजंतूपासून जुन्या तऱ्हेचा लष 
घेऊन ती ताप नसतांना! रोग्यास योग्य प्रमणांत माहितगार 
डाकटरने टोचली तर क्षय नसह्यास ताप यत नाही व अस- 
ल्यास येतो. (२) वरील लर्शांत थोड मोठ मिश्र करून 
क्षयरोग असल्याचा संशय असलेल्या माणसाची त्वचा एखाद्या 
नांगी खरवडून त्प़ावर त्या लशाच्या भिश्रणाचा थब ठेवावा, 
लर क्षयरोग असेल तर त्या जागी एक तांबडी लाल 
पुटकुळो उत्पन्न होते.या रातीर्ने हाडे अथवा क्षयजंतुजन्य रोग 
झाळा असतां त्यांच निदान लवकर करतां येत. ( ३ ) यांत 
टायबरक्यळीान'च्या लीम बरंच पाणी लिश्रन करून तिचा 
एक थेंब डोळ्यांत घातला क॑। त्या डोळ्यास अक्षिपुटदाहद 
झ्हणजे लालीराोग होतो. ही लाली येण्यास २१-१२ व कधी 
४८ तासाहि लागतात फार रांग वाढला अलल्याऱ किवा 


क्षयरोग 


क्वयरोग महाराष्ट्रीय शानको%. (क्ष) ६ 

मरितष्कावरणदाहक्षयरोगांत वरीळ तिन्ही प्रकारांनाहि | ल्यांत ठवन घेतात. कफपराक्षा जतुशाल्लरीत्या करतात 
अगोदर रोग्निदान करतां येत नाहीं. उपचा र.- ! रोग्यांना रोंगासंवघां हरएक माहिती देतात. या 
रोग आहे भर्त ठरल्यानंतर उपचारांविषयां माहिती . अश्या संस्था आहेत यापेक्षांहि ३ घिवा पाहिलेत अत 


श्रोटकपण पुढे दिली आहे. निसर्गाने रांग बरा होतो 
हे आपण पुष्कळदां ऐकता व त्या नियम्रानुसार बरे 
होण्यास लायक असे जे रोग आहेत त्यांपेकषीं हा रांग 
खार आहे. मोकळी व स्वच्छ हवा व उत्तम उन्नेड हे फाय- 
देशीर आहेत अर्से पृष्कळ दिवस पुष्कळांनां ठाऊक आहे. 
त्यांत नर्वान कांहों नाही. ह्या उपाय या कार्ती भिषर्वर्याच्या 
पूणे कसोटांस उतरळा शसून क्षयरोग असाध्य आहे ही 
कल्पना त्यांच्या डोक्यांतून नाहींशी झाली आहे.जुन्या काळी 


म्हणजे इ. स. १८३० च्य! पूर्वी सुद्धां कांदा डाक्‍टरांनीं हा 


भागे सुचविला होता. नपननांत यासाठी उत्तम संस्था नमुने- 
दार नियम घालून पुष्कळ ठिकागी उघढल्य) आहेत. त्यांत 
सूर्यप्रकाश व हवेचा फायदा घेववेल तितका घेऊन रोग 
हृटावेतां येतो. त्या नमुन्यावर इतर देशांतहि २स्था उघ- 
डल्या आहेत. सूर्याचे ऊन उंच पवेतासारख्या ठिकाणा 
अधिक कार्य करतें व स्वित्झलंडमर्ध्ये डोंगराळ प्रदेशांत 
कांही लागी जमीनीवर बफे पडलें असूनहि वरोल कारणामुळे 
तेथील दृर्वेत क्षयजंतुप्नक्वषक्ति पुष्कळ आहे. सूयाचे ऊन, 
कफक्षयरोगच नव्हे तर तज्जन्य हाडी-सीधित्रण विकोपास 
ग्रेला असला तरी बरा करतं. ह ऊन ळप्डे काढून 
उघड्या अंगाबर घेण्याची त्या संस्थांतन वहिवाट आहे 
अशा संस्थांतन राग्यांना) पेसा फार लागतो हौ एक अडचण 
आहे. तथापि हवा, सयाचे ऊन हो. उंच ठिकाणी वरील 
आरामसैंश््यांतच गुण दाखवितात अस नव्हे. तर अन्यत्र 
घरां सुद्धां या तत्त्वावर मुल्य थोरण ठेवून पुष्कळ रोग 
हटवितां येऊो. पण घरां मुख्य अडचण म्हटली म्हणजे 
रात्री उघड्या हृर्वेत रोग्यास कर्स निजवावें हो शका व भिता 

ग्याच्या आप्तेष्टांत घेन पड देत नाहा.पवेप्रह फार बळकट 
असतात ते काहून टाकण अशक्य होतं. व कांहॉ काळपर्यंत 
सतत हे इलाज चालू रहावेत तसे ते रहात नाहीत. म्हणून 
या कामी रोग्यास तिः्ह्ाईत पारिचारक, डॉक्तर, यांच्या 
हवाली केल्याने आरामसंस्थांतून अधिक गुण येतो. ' अशा 
नियमबद्ध तऱ्हेने रोग्याची घरीहि जोपासना ठेवण्याची 
बळकरी च तयारी असेल तर घरां सुद्धां रागी ठेवाचे. रात्री 
खिडक्या, दारे बंद करून ती तापलेली दूषित हवा फुफ्फुतांत 
घेऊन क्षयरोग व इतर फुफ्फुसांचे रांग अगोदर नसतील तर 
ते नवे होण्यास उलट मदत होते. आरामसंस्थांतून रोगी 
ठेवावयाचे ते मात्र राग नवीनच झाला आहे अश स्थितीत 
असावेत. क्षयरोश्यासाठी मुद्दाम काढलेले दवाखाने व रुग्णा- 
लर्य हॉ फार उपयुक्त आहेत व या कामी इंग्ळंडचा संबर 
पहिला आहे. या संस्थांतील मँडळी रॉग्याच्या घरी जाऊन 
आरामसंस्थांतून पाठविण्यालायक रोगी कोणत्ते आहेत 
याच| [नबड करतात; निकरावर गलल्य। राग्यांनां झश्णा- 


। आहेत. पण त्यांविषयी त्यांच्या चालकांनी जितको 


ःग्लंडांतील लोळांचं मागण आहे. आपल्या देश्यांत तिक- 
डच्याप्रमाणे थानेकांनीं काळे, महाबळेश्वर, इंदूर या व अन्य 
थोड्या ठिकाणी आरामग्ृह्दँ क्षयरोग्यासाठी मुद्दाम 


डॉक्तरांत व ननतंत करावयात पाहिन तितकी 
ठाऊक नाही. यामुळे भर्शी आरामग्रह किती 
समजण्यास मारी नाही.भापले हवामान सर्येप्रकाश व इवेचा 
फायदा घेण्याह अनुकू असल्यामुळे आपल्य़ा लोकांची 
रह्षाणी बहुघा यूरोपांतील त्याच समान दर्नाच्या लोकांपेक्ष। 
पृष्कळच अधिक निर्दोष असते. तेथें चांगल्या दर्जाच्या 
कुटुंबांतील लोकांनां घरांत, खोळात, भुईवरहि खांकरे कफाचे 
टाकणे,क्रिंवा तो खांकरा हातरुमाळांत घेऊन रुमालाची घडी 
खिशांत बाळगर्ण अश्या किळसवाण्या सवयी असतात. यामुळ 
झापल्या देशांत क्षयप्रतिबंध काय अधिक सुकर आ6. 
छाळांतीळ मुलांची तपासणी करून त्यांत क्षयी मुलं दिसर्ताल 
तीं बेंगळीं काढून त्यांचें शिक्षण भोंवताला वनश्री असल 
अश्या जागी करावयाचे अशी पद्धति जमर्नींत सुरू आहे.त्यान 
मुळांवी प्रकृति सुधारते व दुसऱ्यांस संसर्ग जड०ट [चें टळत 

क्षयरोग आहे असं निद्दान रोगाच्या अगदीं आरंभी. झाल 
असतां वर*सांगितडेल्या क्षयाच्या ल्शीने रोग बरा करतात, 
त्याचं तत्त्व अस आहेः ज्या रोग्याच्या शर्रारांत क्षयबीज 
नाही| त्यास ही लस थोड्या प्रमाणांत टोचण्याम कांहा होत 
नाहीं, पण क्षयरोग असतांना टोंचल्यास त्यापासून विष 
उत्पन्न होऊन ज्वर येतो. परंतु थोड्या प्रमाणांत ७्वर 
उतरल्यावर पुन्हां व वरचेवर अर्स टोंचीत गेल्याने वरदेवर 
॥षात्पात्ते होऊन कांहो कालान त॑ विष त्या माणसाच्या 
पचनी पडते. पिचकारीने टोंचळेल्या क्षय ऐगलशोस आतं 

त्याचे शरीर ज्वर येऊन दाद देत नाहा इतकेच नव्हे तर 
प्रथमत शर्रारांत जेथे क्षयरोग असेल त्या रोगाचीह प्रगांति 
खुटते. अशा तऱ्हेत भगदो आरंभावस्थत असलल अनक 
रोगी बरे झाल्याचे दाखले आराससंस्थांतन व खाजगी 
डढाक्‍टरांकडे विपूळ पांपडतात. तथापि हेहि सांगर्णे येथ 
अवश्य आहे ढॉ, कांहा सप्रसिद्ध व अस्यंत विद्वान व शोधर्क 
डॉक्कर याच्याविरुद्धहि आहेत. व दुरी गोष्ट हो की, का! 
उत्तम रुग्णालयांत व आरामपस्थांतून ना. टोचण्याच्या 
उंवायणाचा पृष्कळ अनभव घेऊत अलीकडे ही चिकित्स'” 
पद्धत्ति त्यांना अगदोच काकून दिला. भाहे द 
रवे उपाय आरंभावस्यतीळ रोग्यासंबंधा झाले. क्षयरोग 
ज्यांमध्ये बराच विकोपास्त गेला आहे. त्यांची रार 

चिकत्सा अक्या रॉग्यांनां वरील टंचिण्याचे उपाय अगर 
$च डोंगरावराळ उघडी व कोरडी हृबा उपयोगी नार्ड' 
याक्षिवाय ज्या रोग्यांना इफ, मल इत्यादि मार्गानी र्क 


क्षथरोग 


पडण्याची प्रवात्ते आहे, ज्यांचा फुफ्फुस, हृदय हां बिघडली | 


आहेत किंवा रुधिराभिसरण चालावे त्यापेक्षा फार मद 
चालत व ज्यांनां वात, सर्दी लवकर बाधते अशा रोग्यांना 
वरील प्रकारचे उपाय निरुपयोगी असून उलर त्यांनां अंमळ ! 
मट हवेपासून १( वाटत. पण त्यांनाह खुला, मोकळी व 
विपुल हवा मिळण्य़ासाठीं खिडक्या, दार उघडा ठवात जावा. 
रोग नर्वांन असो वा जना असो, सवे प्रकारच्या! यी 
रोग्यांनां, साघे, विपुल व पुष्टिदायक पदार्थ व अन्न खाण्यास 
द्यावे. त्यासाठी मद्य सहदतता देऊ गये. ताप नसल तर शरीर. 
पष्टीसाठी कोंड माशाचे तेलयुक्त ओषध राज २ वेळा जवणा- 
नेतर द्यार्वे व अन्नपचन ठीक असेल तर थोड्या प्रप्नाणात 
लोह व क्विनाईंन द्यावे; व ते बिघडले असेल तर अन्नपाचक 
ओषधं या रोग्यांनां दिलीं तर त्याच शरीर पृष्ट हाईइल. 


महाराष्ट्रीय शानकाश. (झव) ७ 
वम क कामना कलह लल 


ग्वायाकोल व क्रियोसोट हॉ ओषधे काढच्या तेलांत मिश्र 
करून दिल्याने कफशुद्धे द्वोते. इतर चिकित्सा केवळ ।नदान 
कफक्षयांत तरी लक्षणानुस्तार करावयाचा असत. ता थोड- 
क्यांत येणप्रमार्ण(१) खोकल्याची ढांस:--खकल्याच शन 
: होईल अशी सद्ष्म प्रमाणांत अफू अगर माफेयावुक्त आपध 
छातीवर रोगाच्या जगी. आयांडाने घालण (२) कफाबर!- 
बररक्त पडर्णेः-विछान्यांत राग्यास |निजा१ण; जी बाजे राण्ट 
असेल त्यावर बर्फाची पिशवी ठेगेण. फक्त पातळ अन्न थोड 
व वरचेवर देण. ओषधे अफूयुक्त कित्रा क्ष्यालाशयम क्ारा- 
इंड, पोटांत दे, आमिल नेट्रेंट हुगाविण (३) अतिसार: 

ब्रिस्मथयुक्त स्तंभक आओषये व पचेल अद अन्न बदलून देण 
(४)&ठामर्ध्ये क्षत पडल्यासः-मैथाल कोकेनयुक्त वड्या देण. 
बोलणे बंद करणे. ( ५ ) फुफ्फुसावरणदाहांनं छातांत कळ 
येणः---त्यावर आयोडीन अकं ळावावा. ( ६ ) फुफ्फुसवायु- 
स्फोट: --मार्फिया टोंचावा. तब्येत फार बिघडल्यास कार 
ढवळाढवळ व उपचार करूं नयेत. ( ७ ) कफात फार घाण 
येणः-जतुघ़ ओषधे असलेली डबी नाकास दर वेळला २-३ 
तास अडकवून ठेवून तीं ओषध हुगावांत (यरकालिप्टस, थाय- 
मराल, क्रिय्रोसोट इ. ). हॉ वरील लक्षण कफक्षयांत आढळ- 
तात.क्षयी माणसांनी लम करावें अगर न करा४;केल्यास क्षय- 
प्रकृति मुलीशी करावे किंव। निरोगी मुलीशी कराव यांविषयी 
अप्रिय अस अभिप्राय देण वैद्यास जरूर १डते. पुढं संतति 
दोईळ ती क्षयी व अल्पायुषी होण्याचा सेभव अधिक; नवरा- 
बायको!तच नव्हे तर घरांतील इतर साणसांनााे असणारी 
सेसगांची भोति या सर्वांचा विचारे करून ज्याचें त्याने याग्य 
दिसिळ ते करावें. क्षयजंतुजन्य विकारांपेका अस्थिदाह व 
हाडा किंवा ताघिव्रण, त्वचेतील क्षयकष्ट राग, अन्नरसप्रंथी ' 
( गंडमाळा १रोंग यांसाठी श्रवेद्याचा उपयांग कार उत्तम 
पकारे होऊन रोग पणण बरा होण्याची आहा जितका 


रवकर तो उपाय करावा तितकी आधिक असते. 
कल युवेंदी य.-क्षयरोगास आये वैद्यकांत रानयद्षेंमा असाह 
व भाहे. हा रोग पुष्कळ रोगांच्या मागून हुणज ताप,मूळ- 


क्षयरोग 


न्याघ, वरैरे रोगांनी क्षीण झाल्यावर होतो, व तो झाल्यावर 
पुष्कळसे रोग उत्पन्न होतात. साहसाची काम करण, मल- 
मत्रादिकांवे वेग आवरून धरणें, वौर्य, ओज व शरीरांतील 
स्निग्धता यांचा क्षय होण, आणि शास्रीय विधो तांडून 
मनास वाटेल तर्स *न्नपान सेवन करणे, हां क्षयाच! सुर्य 


। चार कारणें आहेत. या कारणांनी वाढलेला वायु पित्तास 


स्वस्थानांतून व कफास सवे शरीरांतून चाळवून शरीराच्या 
सवे सांध्यांत शिरून सांधे व शिरा यांत दुखावा उत्पन्न 
करून; ख्योतसांची ( शरीरांतील पोकळ जागांची ) तोड बंद 
करून किंवा अतिशय मोठीं करून वर, खाली व तिरपा 
(कोठ्याच्या वरच्या बाजूस) अशा रीताने सवं शरीरभर संचार 
करून त्या त्या भागांत त्यात्यासंबधी विकार उत्पन्न करतो. 
पू वै चि न्हे.-क्षयरोग होण्यापूर्वी पडस, अतिशय 
[शका येण, लाळ गळण, ताड सुळमट हाण, आम मद ह्वाण 
शरीर अश्क होणें, तपेळ, घागर, वगेरे भांडी व खाण्या- 
पिण्याचे पदार्थ स्वच्छ असतांहि घाणेरडे दिसणं, खाण्या- 
पिण्याच्या पदाथीत बहुतकरून माशा, गवत, केंस, वगैरे 
पडल्यासारखे वाटणे, मळमळ, वांती, अराचे, अन्न चांगल 
खात असनाहू अंगांत शक्ति कमी असणे, भापल्या हातार 
कडे वरचेवर पहात बसणे, पाय व तोंड सुजणे, डोळ पांढरे 
फटफटीत होणें, आपले देड किती मोठें आहेत ह वारवार 
जाणण्याची इच्छा होणें. स्वतःचं शरीर चांगळ असताह ते 
वाईट, अमंगळ दिसणं, बायळा, दारू, ब भांस, यांवर फार 
प्रोंति बसणे, अंर्गी दयाळुपणा वाढणं, डोक्यास नंहसा 
काहो तरी वक्न खुंडाळणे, नखे व केस अतिशय वाढणं इत्याद 
क्षय ऐगांत वाताचे आधिक्य असेछ तर डोक व बरगड्या 
दखणें, खांदे व अंग मोडल्यासारखें होण, घसा दुखणे ब 
आवाज बसर्णे, हे विकार उत्पन्न होतात. पित्ताधिक्यापासून 
पाय, खांदे, व हात यांचा दाह, अतितार, रक्ताची वाता, 
त'डास दर्गध येणे,ताप व छंगी हे विकार उत्पन्न होतात.कफा- 
धिक्यापासन अरुचि, वांती, खोकला, मूच्छो, अंग जड 
होणं, लाळ सुटणे, पोनस, दमा, आवाज बसणे, व आसिसांद्य 
हे विकार उत्पन्न होतात. क्षीण झालेला आणि रांग व आषध 
यांचं बल सापण्याची जास्त शाक्ते नाही असा जा क्षयरांगी 
असेल त्यास थोडा लक्षणं झाली असलां तरी असाध्य समजून 
वैद्यान सोडून द्यार्वे. आणि सवे लक्षर्णे झालो. असूनहि जर 
रोगी पष्ट व रॉग आणि औषधें यांचं बल सहून करण्यालञांगा 
अतेलळ तर त्याची चिकित्सा करावी, क्षय हा रोग त्रिदो- 
षांच्या कोपार्न होतो. म्हणन जो दोष बलघान असळ त्याची 
चिकित्सा करावी.मात्र इतर दोष न वाढताळ भशी खबरदारी 
घ्यावी. या रोगांत बहुतकरून कफदाषानें खोतरांचा (रसवह, 
रक्तवहु इत्यादि ) मागे बंद होतो. म्हणन खोतसांतीळ दोष 
पातळ होऊन निघुन नातीळ अशा चिकित्सा करणे इष्ट आहे. 
म्हणन श्वेदन स्नेहन, वमन, विरेचन, धूम्रपान, न्य, अभ्यंग 
बस्तिकमै, क्तमोक्ष, प्रदेद ( छेप ) अबगाहून ( भोषषांचा 


क्ला 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (क्ष) ८ 


श्र 


क्षेमद्र 


त्यांत बसणं ) इत्यांदि.उपचार करावे. 
क्षयरोग व त्यार्चा लक्षणं यांवर 'पिप्पल्यरिष्ट, चतुमेखरस, 
रत्नगर्भपोटली रस, लक्ष्मोविलास, वसंतकुसुमाकर, सवणे- 
पपेटी, अभ्रकभस्म, शिझाजतुलोह, हो योगरत्नाकरांतील 
औषध कार शुणकारी आहेत. अंगाला लावण्याकरितां ''चंद- 
नबला लाक्षादि तेळ” चांगलं आहे. क्षयी मजुष्याने आहारा- 
करितां साठेसाळी किंवा चांगल्या जातीचे तांदूळ, गहूं, लातू, 
मूग, .या घान्यांचा उपयोग करावा, परंतु हा घारन्ये एक 
वर्षांची जुनीं असावी. रुक्ष अरण्यांतीळ पज्कांच मांस, किंज! 
पक्ष्यांचे मांत, प्रशस्त आहे. सुळा किंबा हुलगे यांची 
मांत्रस घातलेला कढण उपयोगांत आणावा. शेळांचे दघ, 
तव, खावे. शेळयांच्या गोठ्यांत नेहमी रहृण्याचें क्षत्ररोग जातो. 
वांगे, कारले, तेल, मोहरी, व भेथुन, दिदसां झोंप, रागावर्ण 
हां क्षयी माणसाने वर्ज करावी. 

क्षिप्रा--हा नदी मध्यहिंदुस्थानांत असन हिला अवन्ती 
नदा असंहि म्हणतात. ही माळव्यांत उज्जनीजवळून निघन 
पांवेत्रा नदाला मिळाली आह, व त्यामुळ तिला तोथाच 
महत्त्व आले आहे. हिच्या कांठी पुष्कळ पवित्र व महत्त्वाची 
स्थळें व छर्षांचे म्राश्रम अत्तत. हो नदी विष्णूच्या रक्तापासून 
निघाली असून वषातून कांहा दिव हिचे पाणी दघासारखे 
असते अद्यी अबुलफनळलच्या दाळापासनची समजत अद्याप 
कायम आहे 

क्षेरख्वामी--भद्र. इंग्वरस्वामीचा पुत्र. हा काऱमीर 
येथौल जयापीड राजाचा गुरु होता असतें म्हणतात. यानं 
घातुपाठ, निपाताव्ययोपसर्गपाठ, अव्ययवात्ते आणि क्षीरत- 
रंगिणी (घातुपाठ) ग्रंथ लिहिले. नयापीड शके ७२५ मर्ध्ये 
होऊन गेला. अमरकाशोद्घाटन नांवाची अमरकाशा!वर 
ज्यानें टीका लिहिली तो क्षीरस्वामी हाच काँ काय यावि 
षर्यां निश्चित म्रत नाहो. कविचरित्रांत अमरकोशटीकाकार शके 
१४२३ मध्य राजा प्रतापरुद्राच्या आश्रयास द्दोता असं 
लिहिलं आहे. ; 

क्षमरंकर (सुमार १४७०)--एक जैन मुनि. जयचंद्र अगर 
जयसुंदर याच्या वेळी हया उदयास आला. हा कदाचित्‌ 
“ सिंहासनद्वारत्रिशिका ” किंवा ' विक्रमचारित ? या ग्रंथांच्या 


- हताश 


काढा करून 


1कवा 


सिंह्वासनवत्तिशीची एखादी अतिशय जुनी महाराष्ट्री प्रत 
वापरलेली दिसते. 

क्षमराज (सुमार १०३०)--.राबानक. काइमौर प्रांतांतील 
एक शेव तत्त्वज्ञानी व अभिनबगुप्ताचा शिष्य़.आभेनवगुप्ता!च्या 
परमार्थसारावर याचं भाष्य लि&लें आहे. यानं स्वच्छंदोद्योत . 
हा ग्रंथ आणि पुष्कळ वृत्ती लिहिल्या आहेत. स्पंदानिणेय 
आणि स्पंदसंदोहृ, या ग्रंथांचा कतो क्षेमंद्र आणि हा क्षेम- 
राज, दे दोघे एकच असावेत असं बुल्हरचें मतः आहे. याने 
प्रत्यभिज्ञाह्ृदय व शिवसत्रविमर्षिणी यांबर टाका लिहिल्या 
आहेत. छाश्मिरी शेवसंप्रदायाश सामान्य ज्ञान होण्याकरता 
प्रत्यमिज्ञाह्ृदयावरची क्षेमर!जाची टाका वाचर्णे जरूर आहे. 


क्षमोश्वर--हा एक भारत!य नाटयकार ११ न्या ज्ञत- 
कांत होऊन गेला. यार्ने चंडकोशिक नाटक लिहले आहे. 
* नाट्यक्याक्ञ ' (न, पृष्ठ १२३) पहा 


क्षमंद्र ( सुमारे इ. स. १०२०-१०८० )-र्‍या कवीने 
आपल्याच ग्रंथांत जी पाहिती दिली आहे तीवरून अस 
समजत काँ ह्या कवो काऱ्मीर देशांत होऊन गेला. याच 
दसरे नांच व्यासदास असं होते. याच्या आजाचें नांव सिंध 
व बापाचे नांव प्रकाशंद्र होते. काइसरोरचा राजा अनंत याच्या 
कारकीर्दीत (इ. स. १०२९-६४) यानें ग्रंथरचना कढी. 
याचा गुरु अभिनवगुप्ताचाये म्हणन होता. सांमद्र | 
याचा मुलगा असन उदयसिंह आणि राजपुत्र लक्ष्मणादित्य 
ह यचे शिष्य होते. ग्रे थः-र्‍यांच ग्रंथ पुष्कळ आहत. पै 
आनपर्यंत ज्यांचा नांवे समजली आहेत. ते अर्स* 
अमृततरगकाव्य, अवसरसार, भोचित्यावेचारचजो, $नक- 
जानकी, कलाविलास, कविकेठाभरण, चतुवेगेसम्रह, चारुचर्या, 
यित्रमारत नाटक, दर्षदलन, दशावतारचरित्र काव्य, 


दानपारिजात, देशोपदेश, नीतिकल्पतरु, नातिळता, पय” 
कांदबरी, पवनपेर्चाशिक!, बहत्‌कथामेजरी, वौद्धावदान 


। कहपलता, महाभारतमजरा, सु'कावला, मनिभतमीरमाता/ 
। राजावली, रामायणकधासार, ललितरत्नमाळा 


लावण्यवती, 


लोकप्रकाशकोश, वात्स्यायणतसत्रसार, विनयवाह्ल वेताल 
पंचविंशति, व्यासाष्टक, शशिवंशभहाकाव्य, समयमातूका/ 


जेन भाषांतरांचा कता अत्तन भाषांतराच्या कामी त्यानें [वृ त्त ते , सेव्यसंवक|पद्रा, क्षेमंद्रश्रकाश. 


कक टस चा च्च 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. 


क्ष 


श्ृ--याच्या तीन अवस्था: पहिली क्षत्रपवेशी राजा 
ऱ्ऱ्वा जु. क. अव आमा याच्या गिरनार 
ऱ्ो र व्हि र क्र 2] शिळाळेखांत (इ. स. रेरे 
शतक ); दुसरी पहिलाच रूपांतर; व तिसरी अबूचा परमार 
राणा धारावरष याच्या वेळच्या ( इ. स. १२०८ ) ओरिआ- 
ेखांत आढळते. भथे.-ह म्हणने ( १ ) विद्वान, (२) 
बीवात्मा, (३१) वुषष (४) ब्रह्मदेव. समासांत योजिला 
खतर्तां याचा भर्थ जाणणारा असा होतो; उदा०-सरवेश्ञ, 
शास्रज्ञ, इत्यादि. 
ज्ञनकोदा-एन्सायफ्लोरपॉंडिया या प्रीक नांवाबद्दल हा 
प्रातिशड्द योजिला आहे. एन्सायक्कोपाडिया याचा ज्ञानचक्र 
किंवा सबीगोण शिक्षणपद्धति असा भर्थःप्रीक विद्वान करीत; 
ब आागहि त्याचा अर्थ सर्व विविध ज्ञानांगांचें शिक्षण देणारा 
प्रंथ असा होतो. कायदा, इतिहास, धदे यासारख्य़ा एखाद्या 
विषयासंबंधी एकूणएक माहित्ती कोशपद्धतीने देणाऱ्या प्रेथा- 
सहि त्या विषयाचं! ज्ञानकोश अतत स्हणण्यांत येत; उदाहर- 
णाथै-* एम्स्तायक्को. बिब्लिका * ( संपादक चेनी व सदलेंड 
ब्लॅक, ४ विभाग, १८५९-१%०रे- ); फरान्त आणि अमे- 
रिका यांमधील ब्यापाराचा ज्ञानकोर (१९०४ ) इत्यादि. 
ड्रिनी् चा को श.सवोत जुना व.उपलब्ध असलेला कोश 
छिनीचा ' नेचरल डरिस्टरी  ( सट-इतिहास ) हा ग्रेथ होय. 
छिती इ. स. ७९ भर्थ्ये वारला. वि 


तो सष्टिशाख्ज्ञ, पदाथाव- 
ज्ञानो वा कारागीरह्ि नव्हता; पण त्याने फावल्या वेळी 
हा ३७ विभागांचा व २४९२ प्ररणांचा प्रचंड कोश 
रावेळा, याचे स्थूल स्वरूप अततेः--विभाग) -प्रह्तावना; 
बि २-विश्वरचना, ज्परोतिष व हृवामानशात्ञ; वि. ३ ते ६- 
भूगोल; वि. उते १ १-प्रागिशाळ्ल ( मानव व कलेतिहापस 
घरून);वि-१रेते) ९-वनस्पतिशात्ञ; वि. २० ते ३९- 
भोषर्धे, वनघ्पती व प्राणिजन्य उपाय, वैद्यकप्रंथकार व जादू; 
ति. ३३ ते ३७- धातू, लालितकला, खनिजशाळ्र १ खनिज 
नौषधे. सुमारे शभर ग्रंथकारांच्या दोनशे प्रेथांवरून द्दा 
कोश छ्िनीने लिहिला असून, यांत उठ्लेखिलेल्या ४६४ प्रंथ- 
कारांची यादी हा्डीइननें दिळी आहे. मध्ययुगात हा 
झिनीचा कोश मोठा प्रमाणग्रेथ म्हणून: मानला जात असून 
इ. स. १५३६ पूर्वी याच्या ४२८ आवृत्त्या निघाल्या हात्या« 
यानेतरचेको श.टर्‍यानंतर पांचव्या शतकांत मार्टि- 
आनलत्त छुपेला नांवाच्या एका. आफ्रिकनन न 
पाचा एव गद्षपद्याप्मक प्रंथ लिहिला. मध्य़युगांत ७. 
चांगला परान असून बहुधां शाळांतून तो उपयोजिला लाई, 
१४९९ ते १५९९ या शतकांत तो. भाठदां छापून निघाळा 


ज्ञ 


हान कोशां 


होता. एसेनहाटनं याचो १८६६त क्क्््याप्््््प्या च या पय वगा बेब उतर येथ उत्तम 
आवृत्ति काढळी भाहे. मध्ययुगांतील सवोत प्रश्यात झान- 
बोशाचा कती ब्युव्हाईचा व्हिन्सेंट ( सु. ११९०-११६४ 3) 
हा होता. त्याच्या € बिढिलओयेका सुंडा ' या ज्ञानकोशांत 
तत्काळीन ज्ञानसंप्रह॑ चांगळा सरक्षिला असून त्यामुळे आभे- 
जात ( छ़ासिकल ) वाडूमयाची गोडी लोकांनां लागली, 
फॉरेन्तच्या ब्रु)टो लॅटिनी (१२३०-१२९४) याचा ध्ट्सेरो 
कोशहि पुप्रशिद्ध होता. यांखरीज १६व्या शतकापर्यंत बरेच 
ज्ञानकोशवजा _प्रंथ. उदयास आले; पण ते विरेष शमरणीय 
नाहांत.चंब सेज्ञा नको श.-जोहान हेनरिच अल्स्टेड(१५८८- 
१६३८) यार्ने. एन्सायक्कोर्पांडिय! सेप्टेम टोभिस डिस्टिक्टा 
हा आपला कोश ३५ विभागांत प्रालिद्ध केला. याला शेवटी 
३१९ पानांची सचि नोडडेली होती. या कोशाच्या योग्यते- 
प्रमाणें त्याला म<त्ह्वि मिळालें हेते. यापुढे फ्रेत्त कोश सुरू 
झाळे; यांपेा प्रसिद्ध म्हणजे फ्रेंच अकेडमीर्ने १६९४ त 
प्रशिद्ध,केळळा थौमस काळाचा दलावशाद्यया विषयां- 
वरचा कोश होय. इंग्रजीमधील पहिला अक्ारविषह्यानें रचर 
हेला ज्ञानकोश जीन इंरितचा (१७०४) होय. याला अन 
युनिव्हरहैल इंग्लिश डिकशनरी ऑफ आटस अँड सायन्स ” 
झळ नाव होते. पुढील:बहुतेक इंभरशी ज्ञानदोशांप्रमाणच 
यावर पानांचे भांकडे नव्हते. पण यापेक्षा एफ़ इभ चवरेचा 
ज्ञ'नष्धोश जास्त परिपूर्ण व क'ळजीरने ठिशिठेढा होता. तो 
ठडनसध्ये प्रय्न १७२८ त दोन विभागांत प्रतिद्ध होण्यास 
सुडवात झाली, याच्या बऱ्याच आवृत्त्या १ इतर भाषांतून 
भाषांतराद्दे निघाली. यंबशेला चांगला राजाश्रयाहे होता. 
ज्ञम न ज्ञान को श.टाण्पण सवीत मोठ्या व अतिशय 
व्यापक अशा शानकोशांपैका एक म्ह्णजे शडऊरचा नर्भन 
ज्ञानह्षोश होय. सिद्ध होऊं लागला. याचे 


हा १७३२ त प्रलि 
६४ विभाग असून पृ्टे ६४२०९ होती. याला पुरवण्याहि 


निघाल्या होत्या. प्रत्येक विभाग कोणा तरी मोठ्या माणतघाठा 


समर्पण केलेला असे.:याला प्रस्तावना हाळ विश्वविष्यालयाच्या 
चान्सलर(जोहान ळुहविग) य लिहिली होती. यांत थोर गत 
माणसांबरोबर निवत. माणसांचीहि चरित्रे दिला होती, ज्या 
ठिकाणीं अन्य,लेखांचे हवाले दिले असत त्यांत त्या लेखांचा 
गोषवारा,विभाग अनुक्रम १ कोलम नबरहि दिलेळे सांपडत, 
दुर्भगंथ'हि जागजागी असत आज देखील हा-कोश फार उपर 
झा न को श.-ार्‍यानेतरचा चिरल्मरणोय 

खळबळ उडवून देणारा ज्ञानकोश फ्रेंच 
बसच्या आंग्ल ज्ञानकोशा'च्या 
ली. पण पुढ डिढरो जेव्ह 


युक्त वाटतो. फ्र्च 
व तत्काठात जगांत 
: एन्तायछ्लोपौढी २ हा.होय. च 
भाषांदरापाहून या सुरवात च 


ज्ञोनव्होशा 


महाराष्ट्रीय ह्ञानकौद. (ज्ञ ) २ 


ज्ञान कोडा 


ाल-::-::::चचव33>>३>-::२२>३--०२2>2-:रवययपपपपससपसपऑप-ा--<उ<इईडदपःप:पपपसपटटटटरईॅशशश0शलनीँॅलॉॅॉ॑लॅटॅॅॅटरिशश 
! कांही संकट येऊं नये. या ज्ञानकोशाच्या छपारईर्चे बहुतेक 


याचा संपादकं झाला तेव्हां त्यानें याचे स्त्ररूभ वदळून नवी- 
नच मोठ्या प्रमाणावर डी अलेबटे, रूसो, व्होलटेअर वगेरे 


प्रढय़ाते लेखक्रांची मदत घेऊन हे कार्ये हाता वेतळें. या | 


पर्वी वैद्यकझकोश॒ काहून डिडेरोनें चांगली प्रसिद्धि मिळविली 
होती. हा ज्ञानकोश शाहेर निघण्याच्या कामांत अनेक प्र- 
कारी व खाजगी संकटे उत्पन्न झाला, डिडराला 
केद झाली होती. तथापि त्यान अविश्रांत श्रंमागे एकय्या- 
च्याच डिंमतीवर १७५१ च्या जुळे महिन्यांत पटिळा विभाग 
प्रसिद्ध केला. दुसरा विभाग १७५३ च्य़ा जानेवारीत प्रस्शद्धि 
झाला. पण राजकत्ता व घसे यांनां हानिकारक म्हणून 
हे दोन्ही विभाग तरकाराने जप्त छेंळे. हा कोश पुढें 
चालविण्याचे सामथयर दुततऱ्या कोणांत नसल्याने व असा 
कोश त! राष्ट्राच्या घेभवाथे जरूर असल्याने पुन्हां 
हें काम मळ संपादकांकडे दिळ. तेव्शा टिसरा विभाग (वेळ 
लागल्या[र्न जास्त चांगला होऊन)१७५३ च्या आक्टोबरांत 
बाहेर पडला ७ वा विभाग ('जा? अक्षरापर्यंतचा ) नोव्हूबर 
१७५७ त पुढें आळा. पण पुन्हां याविठद्ध कांहीं वर्गाची 
ओरड सरू होऊन सरकारनं हु काम थांबविले (१७५९) व 
हा कोश तपासन पहाण्यासाठी नऊ माणततांचें एक कमिशन 
नेमले. पण कांहॉ सरकारी अधिकाऱ्यांची व प्रख्याद विदुषी 
मॅडम पॉँर्पेड्र य़ा १५ व्या छईच्या प्रेमपात्र 
आंतून मदत होती. तेव्हां त्याला खाजगी रीतीनं पुर्ढे छाप- 
ण्याचे काम चाळू ठेवण्याला परवानगी मिळाळी; पण सबंध 
कोश पुरा होईपावेतो. त्यार्ने पुढील एकहि विभाग प्रसिद्ध 
करावयाचा नव्हता. १७६५ त विभाग ८-१७ एकदम 
बाहेर पडले. शिवाय ४ विभाग चित्रांचे होते. लागलीच 
या कोशाचा प्रसार सवंत्र होण्यास सुरवात झाली. त्याला 
१७६५त ४२५० ग्राहक मिळाले होते. पण 'उपाष्प्रायवगीक- 
डन ओरड झाल्यामुळे सरकारन प्रत्येक ग्राहकाळा पोलीसांत 
आपल्या प्रती देण्याविषयी हुकूम सोडला अ प्रकाशकाला 
तुहंगांत घातलें. एकदां राजाच्या खाजमी बेठकांत मंडम 
पौपंडूरनें आपकी पॉलिश पावडर (रूझ) किंवा रेशमी पाय- 
मोजा कता कातात. हें आपल्याला ठाऊक नलल्याबद्दल खेद 
प्रदार्शत केला. तेव्हां त्या बेठदॉंताल दुतऱ्या एका ग्रहुस्थानें 
दिला अर्ले सांगितळें कॉ. आपल्या राजा" जप्त केल्ल्या 
ज्ञानकोशांत या प्रकारची सत्ते माहिती आहे एवढंच नब्हे तर 
सवे ज्ञानभांडार सांठावेळ आहे.त्यावरून राजानं हा ज्ञानकोश 
स्वतः पहाण्यास मागीतला व त्यावरची जप्ती तावडतेब 
उठविली. यानतर पुन्हां पुढील विभाग छापज्यारचे काम 
सुरू झालें. पण लेब्रेटन या प्रकादकाने, डिडरोने शेवटची 
युके पाहून दिल्यावर रोज मोठ्या गुप्तरीतीन व रात्रीच्या 
वेळीं आक्षेपाहे वाटत असलेला मजकूर विसंगतीकडे हक्ष न 
देतां कला तरी काहून टाकावा व डिडढरोच हस्तलिखित 
जाळून टाकावे असा शेवटपग्रेत कोणाला न कळत सपाटा 
चालविला होता. उद्देश ह्या का, पुन्हां कोशाच्या प्रसिद्धावर 


मध्यंतरी । 
। त्याच्या उघडकोस आळे व तो रागाने आणि दःखार्ने जवळ 


' सहकारी कफल्लक बनले होते ! 


काम संपत आलें होते तेव्हां एकदां डिडरोला 'एस? या 
अक्षरांत्ाल आपल्य़ा तत्वक्ञषा नासववी लखांतील मजकूर 
पहाण्याची इच्छा होऊन त्यानें छापलेला पार्ने चाळली; 
ठेव्ह्ां काय | त्याला सवे लिखाण मधून मधून अस्ताव्यस्त 
कापळेळे आढळन येऊन, लगेच प्रकाशकाचे कारस्थान 


जूबळ वेडा बनला. पण त्याचे प्रकाशकाला काय होप! ती 
तर मो गवर झाला होत व इकडे डिडरो ब त्याचे प्रत्यक्ष 
धद्यावरचे लेख लिहवतांना 
डिडेरो स्वतः तो धंदा समजावन ६३४ एकढच नव्हे तर त्यांत 
हातानें काम करी द मग ती त्यावरचा लेख काळजीपूवक 
लिहोत असे. नव्या अथशा्रज्ञांचा पुढारी टगा याचाह लख 
प्रथमच या ज्ञानकोंशांत आढळतात. सर्वेसत्ताधीश धर्मखार्त 
द जुलमी सरकार यांच्यावर या ज्ञानकींशांतून मार[ झाल्या- 
सुळे याचा इतिहास छशपूण व, हद्वतीय अता झाला आह 
एव झेडलरच्या 'युनिव्हर्सल लेक्झिकॉंन या ज्ञानकोशा- 
वेक्षां सत्य ब यथायोग्य माहितांच्य! दृष्टोने ह्या श्रेष्ठ ठरणार 
नाहीं. कारण संकटमय परिस्थितींत व घाईंन हा काढला गेला 
व पैशाच्या अभावी जास्त चांगले लेखक याला! मिळूं शकले 
नाहींत. तथापि एकंदरीने याची योग्यता काही कमी नाही. 
एन्पायक्कोपी डीया ब्रिटा लि का.लार्‍याची पाढेली 
आवात्ति सन १७७१ त तान विभागांत (पृष्ट २६७०, 'क्वाटा 
आकार) एढिंबरो येथ प्रसिद्ध झाली. याच; कल्पक व श्पा 
दक कोण हु नक्को सांगतां येत नाहो. कोणो कालन मकू 
फकुहरला हृ श्रेय देतात. विविध शात्ञ व कळा यांतील प्रमुख 
विषय अकारविल्ह्यार्ने यांत विवेचिले होते. सर्वांत मोठे लेख . 
म्हणजे “शरीरव्याचच्छेदन' ( पृष्ठ १६६ ) व 'शत््राक्रिया' 
(प्रे २२८) हे हेत. याची रचना आतांपर्यंत झालेल्पा इंत्रजी 
ज्ञानकोशांपेक्षां अगदी निराळी ह्ोती.याची दुसरी आवृत्ति १९ 
विभागांत १७८४ त निघाली, यांत ४५९५ पृष्ठे व ३४० 
चित्रपष्ठ होती; पष्ठांचा अनुक्म ओळीमच होता. याला एक 
२०० पृष्टांचे परिशिष्ट जोडण्यांत आलं होत. तिसरा आत्रात 
१७८८ त सुरू होऊन १७९७ त संपळी. शछंच्यांत १८ 
विभाग (१४५७९ पृष्ट ) होते. याला पुरवणी १८०२ मर्ध्य 
दोन विभागांत निवालो. प्रो. फेअर, डॉ. थॉमसन, प्रा 
रॉबिन्सन घरांनी यांच्या लेखनाला मदत केलेलीं होती. 
चवथी आवृत्ति १८१० मध्ये २० विभागांत निघालो. यापुढ 
या ज्ञानकोश्यांत जास्त जास्त भर पडत जाऊन लवकर लव ' 
कर नवीन आवत्त्याह्रे निघं लागल्या. नववी आवृत्ति 
१८७५ त सुरू होऊन १८८९ त छापून पुरी झाळी. यावे 
२४ विभाग व एक सचि आहे. पांडित्यदष्टि वापरल्यास हा 
आरवात्त तत्कालीन सवे कोशांपेक्षां सरस म्हणतां येहेळ. याचि 
लेखक अतिदाय प्रसिद्ध पडित व शात्रक्ष होते. १५०१ 
सालीं याला ११ विभागांची पुरवणी जोडून एकंदर ११ 


भाषांतरलेला नाई. 


- हा या कोशाचा उद्दरी आह 


: चॅफन उंड कुन्स्टे 
-याचे (१) ए-जी ७९ विमाग; ( ) 


नेल्सन्स एन्‌ सायक्क! 


1 


. म्हणण्यास हरकत नाही 


बँनिकोती मत क जनक 11 


महाराष्ट्रीय शान्कोश. (ज्ञ) २ 


ज्ञानकोदा 


विशषत 


विभागांचा दहावी आव!त्त काढला पुढ या ज्ञानकाशाचा 


मालकी व कापीराईंट कात्रज युनि5हासटांकड ज्ञाऊन त्या : 


विश्वविद्यालयारने एकदम एका वेळी १३ व्या आवृत्ताच २८ 
विभाग प्रसिद्ध केळ (१९१०-११). या १3 व्या आवत्त!ला 
पुढ १९२१ साळा ३ विभागांची पुरवण ज!डण्यांत आल! 
कॉन्व्हर्त शन्ल ले किल का त.-ऱ्य ज्ञानकोश!प्रमाण 
.दसरा कोणताहि संदभग्रेथ जास्त यशार्त उपयुत्त किंवा 
थोडक्या व सोप्या “पेत सवे तश! 
वाढाल! मदत करण 


धनाचे फल देऊन सामान्य मानासक. 
सफलीह्ट झाला 


व तो चांगला 
आहे. याची पहिली आवृतत लाइपाझिग 

निघाली वनवड आवर्त (९०१-३ स! 
निघालो. यांतील लेख विशेषतः नमेन 1१ 
थोडक्यां.। पण खात्रांच्या माहित 
उत्कृष्ट सद॒भग्रंथाहय लल घ्याढळतात ह्यांत थोर पुरुषांचा 
चरिञ्र पण.वगळलेली नततात-सवात ब्रिस्तत ज्ञान होश म्हणज 
एशै व ग्रुयर यांचा 'अल्जासने! एन्तायक्षोपीडी डर विसन- 
हा होय द्वा १८* रेत प्रथम सुरू झाला 

एच-एन ४३ विभाग, 
विभाग आहेत. यांखिराज नर्वान 
हामसवथे एन्‌ सायझपीडिया 

रिकन एन पायक्का.; न्यू युनिव्ह- 
तल .सायक्का.; एन्पायक्ला अप्रेरिकन (१९०२४, ! ६ विभाग; 
इंटरनंशनल सायक्को. (११ ६, १७ विभाग); वगर अनेक 
लहान-मोठे ज्ञानकाशा इंग्लंड - अमारकत निघाल आईत 

तक्षच रशिया, इटली, सपने स्कँढिनेव्हिया याच इतर 
यूरोपियन राष्ट्रांतून ज्ञानकोर स्वरूपा बंरेच ग्रेथ प्रसिद्ध 
आहेत. पोौरस्त्य देशाताद्द चीन व हिंदुस्थात यांसारख्या 
प्राचीन संस्कृतीच्या क्षेत्रांत ज्ञान होंशस्वरूपी ४!थ आढळा" 
चयात्त पाहिजे अर्शा जी आपली “पक्षा असते त्याप्रमार्ण 
ले आढळतातहि. चीनच प्राचान [लिखाण सोडन दिल त्री 
ज्ञानकोशासारखा विशिष्ट प्रथ चीनमध्ये 'लीशू' या नांवा 

होता. पहिला ल॑'शू “ताइ (पिंग यू लान हाह याचा 
काळ इ. स. ९८७ आहे. यागतर विबेश्ञ महत्वाचा व मोठा 
ज्ञानकोश' कु चिन तु शुचि चंग होग>योते 1 अडक विसा 
आहेत. याबद्दलची सांविस्नर माहिती. ज्ञानकोश।'च्या पांचव्या 
विभागांत (विज्ञादेतिहास, एृ. ४१* 0 ४५५) आलीच आ. 
हा भाग चिनी सरकारने सत १७रेषसध्ये प्रासेद्ध कर!चल 

द त्याती तातछि द्यात कोश ता का ये, 
प्रा ची न.--वेदर्वद्विता यांनां आतेशस प्राचीन ज्ञानकोश 
कारण निरनिराळ्या प्राचीन ज्ञाता” 
त्यानंतर महाभारत हाह 


(३). ओ-झड २५ 
चेबस एन्त्तायक्कीणीडया 


गांचा त्यांत संग्रह केलला आढे 
एक मोठा ज्ञानकोश म्हणतां येईल. त्या 
सामाजिक, राजकीय, घाशिक, सांस्कृतिक य 
सोपपत्तिक व सोदाहरण ज्ञांन तांठाविलेल दश 


सर्व विषयांचे 
न येत. अठरा 


ग्रेथे १८०८ त | 
६६ विभागांत | 
षर्यांवरवे-फार 
चे असन, त्याच्या < वटा ! 


त तत्काडीन गोडक, । 


पुराणे हाहि एंकेकशः ज्ञानकोशस्त्ररूपी आहेत 
अभिप्राण ( पद! ) हा अनेक पारमाथक ३ लोकेक विष- 
यांवरील त्यावेळचा! मोटा प्रमांण-ग्रेथ म्हणत) यईल. त्यांत 
- विवेचिला गेला नाही असा एकाहे विषय नाही. यांखरोज 
' नुसते कोशरूपी ग्रेथ पुष्कळ झाल (* कोश ' पहा ), पण 
त्यांनां ज्ञानक्षोशाची दृष्टि नाही-मध्ययुया न.-र्‍यापुढ 
ज्ञानसंग्रहाचा मोठ! व्यांपक प्रयत्न सायणमाधवाचायाना कला, 
त्यांनी संहिता, ब्राह्मणे, वगरेपासून ता सव उपलब्ध सस्कुज 
मरे्थांवर भाष्ये लिईली. 'सवेद्शनसंग्रह हा एक तत्त्वज्ञानाचा 
ज्ञानकोशच म्हणण्यात हरकत नाद. त्याचा वेद्यक ज्ञानष्हा- 
! ज्ञाचा प्रयत्न माधवनिदानासारख्या. ग्रेथावरून दिसून येत! 
अवी ची न.-इईंग्रजी अमदानींत प्रथम ज्ञानकोशवजा 
भ्रंथ काढणारे मह! एष्ट्रीय विद्वान्‌ रा. रघुनाथ भास्कर गोड> 
हात, त्याना एक प्राचांत व एक अवाचीन अस दान 
ऐतिहासिक कोश रचिले. ते कांह चुकांचा, ऐतिहासिक 
डल्यास बरेच उपयुक्त वाटतीळ, रा. आठल्य 
यांचा ' विद्यामाला कोश व रा सांबारे यांचा “ विद्या- 
कल्पतरु! हेहि ज्ञानकांशाथच प्रयत्न द्वोत. पण इग्रजी ज्ञानका 
शाच्या धर्तीवर व त्याचेच जवळ जवळ भाषांतर करून 
झालेले या काळांतील काही देशा कारा आहेत. त्यांत प्रमुख 
स्थान बंगाली * विश्वकोशाला ' दिळ॑ पाहिज. वि श्वर 
को श.--प्रथस बंगाली फो याचे 


विश्वकोश तयार झाला 
२२ विभाग आहेत. याला २७ वर्षे लागला अतून एकंदर 
खर्च सुमार सात लाख रुपय आला. याचे मुख्य संपादक 
बाब नर्गेद्रनाथ बसू व त्यांचे सहकारी, हृ भगदा सामान्य 
दृजीचे पैडित व लेखक आहेत. तेव्हा हा कारा इतक! काळ 
व पैता खर्चे होऊर्नाहे मोठा आदरशभूत्त [किवा पांडित्यळ 
दर्शक असा झाला आहे अस मुळींच म्हणतां येणार 


। नाही. देशी भाषेत ज्ञानकोश कां अल्तावा याचा थोडीबहुत 


जाणीव हा करून देतो. यार्चेच २६ विभागांत हिदा वख- 
कोश? या नांवाने हिंदा रूपांतर होत ओहे. आतापर्यत याच 
१२ विझाग बहिर पडले आहेत. प्रत्येक पुस्तकांत खुमार ८०० 
पटे (आकार डेमी कारटो)असुन नत ) ३ रुपये असते (पत्ता- 
श्वकोश ऑफिस, ९ विश्वकोश लेन, बागबझार, कलकत्ता) 
मांध्रविज्ञानसवेस्वम्‌--र्‍ हा तेलगू ज्ञानकाश प्रथम के.के. 
व्ही. लक्ष्मणराव यांच्या संपादकत्वाखाला निघत असे.याचा 
दुजी अगदी सामान्य दितते. यात काम अद्याप चाळू आह« 
ज्ञानचेक्र. हा गुजराथी ज्ञानकाश सुन! आहे.याची लोकप्रियता 
याच्या पाहिल्या! विभागाची दुसरा आर्वात्त (१८९७) काढ- 
ए्याचा इंग्रोग आल्यावरून दिघून येत. उ ज्ञ न कोश 
हेदरावादर ५ उस्मानिसा विश्वाधिद्याळयांतील कांही मड- 
ळीनी हा कोश सेपादण्याच काप हाता घेतलेळ आहे. यु न- 
[थोज्ञानकोश.गुजराथीत ज्ञानकाश तयार करप्याचे आता 
पर्गीत वरेच प्रयत्न झाले पण त वर्णपर्णे स्कल झाले नाहात 
सध्यां 'महाराष्ट्रीय ज्ञानकांशा नन रूपांतर करून 'गुज्षरात! 


जानराज त महाराष्ट्रीज शानकोश. ( ज्ञ १98 न्फ्क््क्क्क्क््ाााा चश (श्‍)७४ _____ बानेशवरी 


कुपनीचे नेनेनेंग डायरेक्टर निद्यमान महाराष्ट्रीय न 
शाचे मुख्य संपादक व चालक हे. श्री. व्य. केतकर द्दे 
असून संपादक वर्गात प्रमुख गुजराथी लेखक आहेत. 


हा ज्ञानकोश दोन वर्षातच बाहेर पडेल असा अंदाज 
महाराष्ट्रोय ज्ञानको श.--हिंदुस्थानांतील 
देशी भाषत उच्च दर्जाचा पादवात्त्य क्षापकांशापारखी 
ज्ञानकोश आतांपर्यंत जर झाला अततेल तर तो मराठी- 
तच होय. कायेक्षम व्य़वहारपद्धतीला अनुसरून एक लिम्रे- 
टेड कंपनी या ज्ञानकोशप्रकाशनार्थ १९१६ साला स्थापिली 
गेली, व तिने १९२७ पर्यंत २१ विभागांत प्रस्तुत ज्ञानकोश 
पुरा केला. यासंबर्धा अधिक माहिती या खंढाच्या प्रस्ता- 


4 


झह. 


वनत आढळेळ. 
शानराज--एक भारतीय ज्योतिपौ. नन्मकाळ शके 
१४२५चा धुमार. यार्चे घराणें विद्वानांपैकी & सून मूळ पुरुष 
राम नांब्राचा विद्वान ज्योतिषी देवगिरीच्या राजाजवळ होता, 
रासपासुन ६ व[ पुरुष ज्लागराज होय. सिद्धांतधुदर' या! 
नांवाचा याने एक मय लिहिला. याच अंथावर ज्ञानराजाचा 
सुलगा पिंतामाणि याची टोका आहे. ज्ञानराजाचे भाणखी 
नातकतताहित्य आणि संगोत यांवर एकेक प्रंथ आहे. पाथरी 
( पार्थपूर ) हे ज्ञानराजाचें वसतिस्थान होत. [ भारतीय 
ज्योतिःशात्ञ ]. 
ज्ञानेश्वर---आाद्य मराठी ग्रंथकार.यांच्या बडिलांचे | 
विठोबा असून ते पैठण जवळ गोदावरो नदोतोरा आपेगांव 
येथें रद्दात असत. हे याचा करण्यास निवाळे असतां यात्रा 
करतां करतां आळंदो येथ आले. त्यावेळी आळंदीस अल- 
कापूर अर्ध म्हणत अत्तत. त्यावेळी सिद्ध पेत नांवाचे तेथील 
कुलकणी होते; त्यांनीं आपली मुलगी रखमा& हिशां त्याच 
लम्न लावून दिले. ल्ममञानंतर थोड्याच दिवत्तांनीं विठोबा हे 
काशीयात्रला गेले व तेथ गेल्या*तर त्यांनां सन्यासदक्षा 
घेतळो. ज्यावेळी ह वर्तमान शिद्धोषेताह्. समबले त्यानेळी 
त्यांनीं विठोबास परत बोलावले. व त्यांनां पुन्हां ग्रहृस्थाश्रम 
स्व्रीकारावयास लाविळे, परतु गांवांतील इतर त्राह्मणांत हू 
रुचले नाहां व त्यांनी विठोबास जातीबाहेर टाकले, 
तेव्हां विठोबांचा चार सुळे ( तीन मुलगे--ज्ञानेश्वर, 
निवतिनाथ आणि सोपानदेव व एक कन्या मुक्ताबाई ) 
पैठणच्या विद्वान व्राह्मणांसमोर आप म्हणणें मांडण्याकरतां 
ब न्यायनिवाड) करून घेण्याकरतां पैटणडा गेले, तेथौल 
ब्राह्मणांनी त्यांच्या बिहद्धच निकाळ दिला असता पःतु 
ज्ञानश्वरानें दोन दैवी चमत्कार करून आापण विष्णु, शिव, 
ब्रह्मा आणि लक्ष्मी यांचे अवतार असह्य़ामुळे आपण लौ/केक 
घप्नोचाराने बांधळे जात नाहीं व आपणास परत घण्यास 
सुळांच आडकाठी पडूं नये असे म्हटलें. ते देवी चमत्कार 
व्हूणजे एका रेथ्याकडून वेद बोलावणे ब एक मनुष्य श्राद्ध 
'र्रात असतांना त्याचे सर्वे पूर्बे श्राद्धाकरतां समक्ष आाण- 


शानेश्वर आळंदीस येऊन राहविळे.एकदां प्रातिद्ध तांधु चांगदेव 
द्वा भाळंदीस ज्ञानेश्वरांत भेटण्याकरतां येत होता त्यावेळी 
त्यावेळां त्यार्य वाहून वाघ केळ असून सर्पाचा चाबूक 
केला होताव वाघावर बसून तो भंतरिश्तांतून येत होता.तेव्हां 
ज्ञानश्वराना देखील गांवच्या भिंतीवर बसून ती चालविली 
व अश्या रीतोने बांगडेवाह भेट दिली अशी आड्यायिका 
सांगत|त. भाळंदातत हौ भिंत अद्यापि तेर्थांल लोऊ दाखवि- 
तात. ज्ञानश्वराचा जन्म कोणी शके १ १९३, छाोणी ११९४ 
तर कोणी ११९७ घरतात. भ्षापल्या वयाच्या २८ ठ्या वर्षी 
त्यानी आळंदी येथ समाधि घेतली. त्यानी इ.स. ५२*न्मर्थ्ये 
अहमदनगर जिल्ह्यांत नेवार्स येथ भगवद्वीतेवरील ज्ञानेश्वरी 
नामक प्रसिद्ध टाका लिहिली व वारकरी संप्रदायाचा पाया 
भक्कम के ठा. १७७५ च्या सुमारास महिपति कवीने भाक- 
विजय्‌ नामक भ्रथांत ज्ञानेश्वर ब इतर साधुंचा चरित्रे वर्गिली 
भाहेत.ज्ञानेश्वरांचोगुरुपरंप रा.-भादिनाथ-मर्च्छे- 
दरनाय-गोरक्षनाथ-गेनीनाथ-निवात्तेनाथ-ज्ञानदेव ( महाराष्ट्र 
सारस्वत पृ. ४०). सन्याशाची मुळे म्हणून लाकांत हेटाळणी 
झाल्यामुळे हा चार भावडे लहू नपणीच तोभ्रेयात्रा कडू 
लागलीं, नित्रत्तिनाथ वाघाच्या भयाने एकदा एका गुहेत 
शिरले. तेर्थे त्यांची आणि गैनीनार्थांची गांठ पडलो. त्यांच्या" 
पासून बो उपदेश निवृत्तिनाथांनां घेतला तोच पुड 
ज्ञानेश्वरांस त्यानीं दिला ( महाराष्ट्र सारस्वत पू. ४२ /.- 
प्रे थ.---भाषाथदीपिका, नमृतानुभव, यागवातिष्ठ, आत्मा 
सुभव ( स्वा्थात्मवोध ), -नमन, उत्तरपत्रिका, .पैचमुद्रा , 
भाक्तराजञ (१ ), अन्वयव्यतिरेक, स्वानुभव (१), भहुत- 
निरूरण, योगिनी (१), शुकाष्ठक, चांगदेवपासष्टी (झिखित), 
गातासार, उत्तरपडविशो, उत्तरगोता (£ ), महावाक्य, 
हृरिपाठगायत्रो(हृस्य, कल्याणपत्रिका, स्वात्मपत्र, गुश्पसप्तक, 
मुद्राप्रकाश (६), इत्यादि. ४॥भंगकार ज्ञानेश्वर व ज्ञानेश्वरी- 
कार ज्ञानेश्वर एकच आहेत असें बहुतेक सिद्ध झार्हे आहि 
((अभेंग? पहा). वारकरी संप्रदायी तरी हे दोघे एकच सम- 
जतात. तसेच ते ज्ञानदेव व नामदेव समकालीन धरतात. 
( वारकरी पंथ पट्टा ). 

श.नश्वरी--मराठी भार्षेतोल “काळ्यारावो? म्हणून 
प्रसिद्ध अपलेला हा प्रेथ प्रंथकरत श्रीज्ञानदेव यांनीं आपल्या 
वयाच्या पंधराव्या धर्षी !हेहिला.(ज्ञान झहोश भाग२० यामध्ये 
वारकरी पंथ या माझ्या लेखांत ' एकोणिहाव्या ' वर्षी भर्स 
चुकून पढलं आहे ), 

प्रंथाच्यारचनर्चेस्यळ, काळव प्रेथकर्त्या चना 
आपल्याकडील जुन्या प्रेथांचे काल निश्चित करणें हु काम किती 
कठिण आहे हें त्य़ा बाबतोंत प्रयत्न करणाऱ्या मंडळीस पुश 
परिचयाचे आहे. पुष्कळ वेळां तर भ्रेथकर्त्यांच्या नांवाबद्दलहि 
निश्चितत। होत नाहीं. या ग्रंथाच्या बाबतीत मात्र एक 
गोह आनेद मानण्याजोगी आहे. ती.ही को, प्रेथकर्त्यांन 


शानेश्वरी मडाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (ज्ञ) ५ शानेश्वर्र 


भ्रथार्चे स्थळ व ग्रेथकत्योचें नांव या बाबतीत ग्रेथाच्या 
सरतेशवर्टी स्वतःच स्पष्ट खुळाता केला आहे. त्याडप्रमा्ण 
ग्रंथाच्या कालासंशंधाहे अडचण पडण्याचे कारण नाहो. 
कारण याव प्रेश्रांच्या सरतेशेवटी एक आवी आहे त्यामध्ये 
ह्वा प्रंथ शके १२१२ त ज्ञानेश्वरांनी लिहिला व सच्चिदानंद- 
बाबा मोठ्या आद्राते तिचा लेखक बनला असा उल्लेख 
भाहे. हो आवी ज्ञानदेवांचांच आहे कां सच्चिदानंदमाबांची 
आहे अथवा सच्चिदानंदवाबाने लिहन पाहिलो प्रत तयार 
केल्यावर तिव्य। ज्या डुसऱ्य| प्रती झाल्य़ा त्यांपकां एखा- 
दाच्या लेखकाने घातली आहि ह्याबद्दल पंडितांत अनिश्ि- 
तता आहे. नुकतेच कैलातव!सती झालेले राजवाढे यांच्या मरत 
हौ ओंदी ज्ञानदेव अथवा सड्विदानंदवाबा यांगेकां कोणा- 
चीच नाही तर ती सच्चिदानंदबाभा यांचा काल झाल्यावर 


ज्याअथी तो राजबाध्यांच्या मर्ते मुकंदराजो म्हणून 
भपलेल्या प्रतीतहि सांपडते त्याअथी त्यांतील कालाचे बाब. 
तत केलेलें विधान चुकोर्चे असण्याचा संभव नाहो 
ज्ञानेश्वरीचा काल या दृ्टांने विचार छरतां हां आवा. तिचा 
काल सर्वानुमर्ते निश्चित करते ह स्पष्ट आहे. व म्हणून शान- 
श्वरां शके१२१२ त लिहली गेली या बाबतोत शका घण्याच 
कारण नाह्वा. खुद्द ज्ञानेश्वरीच्या शेवटा स्यळ ग्रंथ इत्यार्चि 
नांव, ग्रंथाचा काळ यांचा उल्लेख करणाऱ्या भआव्या आहत 
म्हणून म्हटले त्या पुढीलप्रमाणेः-7 

ऐसे युर्गी वरि कली । भाण महाष्ट्मेडळां । 

श्रो गोदावरीचा कुली । दक्षिणिली ॥ 

तेथ भुजनैकपार्वत्र । अनादिपेवकोश क्षेत्र । 

जगाचे जीवनसत्र । जेथ श्रीमहाळसा ॥ 

तेथ इंदरवशविलासु । जो सकळकलांभिवासु । 

न्यायाते पोर्खांत क्षितीशु । श्रोरामचेद्र ॥ 

तै. माहेशान्वयतंभतं । श्रीनिवत्तिवाथतुर्त । 

केल ज्ञानदेर्व गीर्त । देशीकारले्ण ॥ 

शके बारा शते वारोत्त( । तै टाका केली ज्ञानेश्वर । 

सस्चिदानंदरबाबा आदर ॥ लेखक झाला ॥ 
यावरून हा प्रंथ शके १२१२ त गेढ्हां यादवकुलातल राजे 
रामदेवराव हे देवगिरी अथवा दोलताबाद येथ राज्य करीत 

ते तेव्हां श्रीक्षत्र नेवासे ( हल्ला जिल्हा भहमदनगर 3 
थ॑ ज्ञानदेवांना लिहिला ही गोष्ट निर्पिवाद आहे. या काश” 

तात जातां जातां एवढाच खुलासा करणं अवड्ंग्र आहे का, 
वर उष्दुत केलेल्य़ा 'तै माहेशान्त्रयधंभूत या! भोबीवरून 
ज्ञानदेवांचे आडनांव कदाचित 'म्हेते. अतण्याचा संभव आहे, 
भरशा तऱ्हेचा उल्लेख महाराष्ट्रार्वतकार भावे यानी 
भापल्या सारह्वताच्या एका भावृत्तीत केला होता. परंतु 
त्यासंबंधी आता येथे विशेष चचा करण्याचे कारण नाही 
कारण त्यांच्या हृयातीतील शेवटच्या आवतत्तीत हा गाष्ट 
त्यांनी काढून टाकली आहे. ज्या प्रकरणांत हा कषी आहि 


तात्पये । 


। त्याचा विचार करतां ज्ञाददेव या ठिकाणीं मांसवंश॒ सांगत 
। नसून विद्यावंश्र ( गुरुपरंपरा ) सांगत आहेत, हा गोष्ट स्पष्ट 
आहे. वरच्या ओर्वात नाथपरंपरंतोल ज्ञानदेव यांनी ह्यो टाका 
केली येवढाच अर्थ अभिप्रेत आहे. 

ग्रेथाच नांव.-र्‍हा विषय चर्चेकरतां पाहिला म्हणजे 
कोणी म्हणेळ कॉ यांत काय आहे, प्रेथाचे नांव तर अगर्दी 
उघड आडे, त्यांत चचा ती काय करावयाची आहे आणि 
त्याला महत्व त काय आहे ? पण सक्ष्म विचाराअती हो 
गोष कळन येईल का, हो गोट दिसते इतकी साधो नाही 
अवाचीन अगर प्राचीन बहुत लेखक ज्य़ाप्रमाण आपल्या 
ग्रेथास कांहां विशिष्ट नांव देतात ( उदाहरणाथे गीतेवरील 
झापल्या टीकेस वामन पंडित 'यथाथेदोपिका' म्हणतात 
भगर झे. लो. टिकळ आपल्या टॉकेपत गीतारहस्य म्हणतात) 


श्यांच्या कोणा चहात्यानें तत्स्मरणार्थ रचलेला असावी पण | त्याप्रमाणे ज्ञानदेवांनी आपल्या टकेस कांहोंच नांव दिळ 


नाही. ते आपल्या ग्रंथांच्या शेवटी ' केलें ज्ञानदेव गीत । 
देशीकारलेणे ” येवढेच म्हणतात. ज्ञानदेवी अगर ज्ञानेश्वरी 
हो ली नांवे आहेत ती. ज्ञानदेव अथवा ज्ञानेश्वर यांना तो 
अ्रंथ केल्यामुळे तां या ग्रंथात पडला आहेत. नाप्नदेवराय 
यांख्या अशॉगांत आपणांत हां दोन्ही नांवे मिळतात. 
सोईसुकुताच्या सोडोनियां गांठी ।॥ केळीसे मराठो 
ग्रीतादेवी॥ (९०९ स. सं. गाथा आवरटेकून ) 
गीता भलंकार नाम ज्ञवेश्रवरी ; ब्रह्मानदलडरी प्रकट केळी ॥ 
नामा म्हणे ग्रथभ्र्ठ ज्ञानदेवी । एकतरी आओंवी अनुभवावी ॥ 


(९१२स.सं.गा. आवटेकृत ) 
भावार्थदीपिका हे नांव भापणांत ज्ञानश्वरांत अगर नामदेव 
यांच्य़ा अभंगांत आढळून येत नाह. 'इति श्रो ज्ञानदेव विर- 
चितायां भावाथेदीपिकार्‍याम्‌' हा अथवा अशाच अर्थाचा बो 
मैत्र ज्ञानेश्वरीच्या सरतेशेवटा दिलेला असतो तो नामदेवराय 
यांच्या कालादेतरचा आहे. येवढेच नव्ह तर पेठणकर एक- 
नाथ महाराज्ञ यांच्या कालोन अगर त्यानंतरच्याहे शे. 
दोडशं वर्षातील हस्तलिखित प्रतीत हा मेत्र सांपडत नाही. 
तात्पर्य या ग्रंथास 'भावाथेदांपिकाः ह॒ नांव अलीकडोछ 
आहे ही गोष्ट निववाद आहे. 
कदाचित हृ नांव, प्रंथाच्प़ा अंतरगावरून हा प्रंथ राड श$ 
टाका नसून भावाथे दृशेविणाऱा आहे यावरून अथवा वामनी 
यथाथंदोपिकेशी तुलना करूनहि पडलेले असेल. याने- 
तरचा महत्वाचा प्रश्न म्हणज ज्ञानेश्वरोच्या शुद्ध प्रातिसंबंधी 
चर्चेकरतां याचे दोन भाग करतां ग्रेतीळ. एक हस्तलिखित 
पोथ्य़ांचा वगे व दुसरा छापील पोथ्य़ांचा वगे. यांतील प्रथम 
वपोसंबैधान लिहावयाचे म्हटले तर एक गोष्ट नार्वराद आहे 
तो ही की, खुद्द सच्चिदानदबाबा यांनी लिहिलेली प्रत तूते 
तरी कोणांस मिळालो नाहो. बाकी राहिलेल्या हस्तलिखित 
प्रतीचे आपणास ते! वर्ग करणें अवश्य आहे. एक एक. 
नाथांच्या पर्वेक!ळोन ब दुसरा एकनाथांच्या उत्तरकालीन. 
असा भेद॒ करण्याचें कारण, ज्ञानह्धेवांटी ज्ञानेश्वरी 


क्षानश्वरी 


लिहिल्यानंतर नाथांच्या पर्यत तीनशे 
इस्तदोष, वुद्धिमांद्य वगेरे दोषांसुळे मूळप्रतींत पुष्क- 
ळच अुद्धता उत्पन्न झालो व एकनांथांनी ती अशुद्धता 
काढण्यावा मोंठा पहिला प्रयत्न केला नाथ हेच ज्ञानेश्वरीचे 
पाहले संशोधक होत. नाथ 
श्राक्ञानदेवांच्या गळ्यास्त लागलेली मुळी छाहून शुद्ध ज्ञान- 
श्वरी प्रचलित करण्याची आज्ञा धेऊन आले, वगेरे कथा 
याच गोष्टांची द्योतक आहे. नाथांच्या नंतरच्या प्रतींत,आप- 
णांस ज्ञानेश्वरीतील ओंव्या पूर्ण झाल्यावर स्ततंत्र खाली 
आणखी पांच आंब्या आढळतात. त्यांत खालील दोन 
वालाच्या दृष्टोने व नाथांच्या कःयाच्या दृष्टोर्ने महत्त्वाच्या 
आहेत, त्या खालील प्रमार्णे;--- 
श्रा शके पंधराशे ताहोत्तंती । तारणनाम संतत्सरी । 
येझाजनादर्न अत्यादूरी । योता ज्ञानेश्वरी प्रातिघुद्ध केली ॥ 


ग्र्थ पूर्वीच अतिथुद्ध । तरी पाठांतरां चुद्ध अबद्ध। तो । 


शोधूनियां एवेविध । प्रातिशुद्ध लिद्ध ज्ञानेश्वरी ॥ 
एकनाथ मद्राराजांनां ज्ञानेश्वरांचे क्षशोधन इरतांना 


नत ७. री । 
वषांत लेखकांच्या 


ळर र्क 
महाराष्ट्रीय ज्ञानकादा. (ज्ञ 


--->>>>>>>प्ऱपपपप्पपप पपप पण परणीिणााटलिसलििसय नी 


|“ 


दे ज्ञानेश्वरी 


; 


“ज्ञानेश्वरी पाठी । ज्ञा ओवी करील मऱ्हाठी । 
तेणे अस्रृताचे ताटी । जाग नरोटी ठेवली ॥ 
आतां राजदाडेप्रभृति यांचं म्हणणे अस आहें की, मूळ खरी 


! प्रत नाथांना मिळालीच नाहो येवढेच नव्हे तर मळच्या 


श्रीक्षेत्र झाळंदी येथें जाऊन ' 


किती प्रयास पडले असतील याची कल्पना आजाहि नाथांच्या 


पूर्वीच्या ज्या प्रती मिळतात त्यांवरून स्पष्ट होणारी आहे. 
लान ह , र 
छापखाने निघाल्यामुळे मूळांत फरक होऊन अगर वाढ 
होऊन ग्रंथ थुद्धाबद्ध होण्याची फारशी भीति राहिली नाहो. 
परंतु ज्यावेळत लोक आपल्य़ा हातानें अगर लेखकद्वारां 
ग्रेथ उतरवून घेत अत्ततात त्यावेळॉ अज्ञा चुका होण्याचा 
अतिशयच संभव &३.सतोा. मळ पोथीच्या सम्नातांत स्पष्टीक- 
रणाथे एखादा शब्द लिहिला असल्यास, जर. त्या प्रती 

वरून नक्कळ करणारास हा मूळांतील शब्दाचा प्रतिशब्द 
आहे, हे कळले नाहीं तर तो नक्कल करतांना तो शब्द 
मुळांतच घालून आपल्याकरितां कापल्या सभजतीची अशी 
शुद्ध प्रत तयार करतो. पण वाह्ताविळ ती प्रत अश्ाद्ध तयार 
होत अतते. उदाहरणाथ 

दशा ड्रो त निमालळेया। येणे ज उवाया । 

ते केवळ नाशावया। दोपाचिपरी ॥ 
अशी झचुभवासरताच्या चोथ्य़ाप्रकरणांत त!तची भोवी आहे. 
तिचा प्रचलित पाठ 

वातदशा हो ते निमालिया । 
असता होऊन बसळा आहे. वास्तविक 'दशा? या शब्दाचा 
अर्ये समासांत “वात? असा लिहिलेल! ५ण तो पुढच्या प्रतीत 
_ मूळांत शिरून हा नवीन पाठ तयार झालेला झाहे हे उघड आहे 
झशाच रातीन नर्वाीन नवीन पाठ तयार होत असतात. फार 
काय ,स्पष्टीकरणाथ कलेल्या ओंव्या मूळांत घुलडन डातात 
व त्याचा परिणाम म्हृणजे एकाच पोथीच्या विकूत अद्या निर- 
निराळ्या पोथ्या निर्माण होणं हा होय. नाथांनी मेहनत 
घेऊन हे कार्य केळे व शुद्ध ज्ञानेश्वरीची प्रत तयार केली 


न.थांनी स्वतः ज्ञानेश्वरीत आंब्या घातल्या नाह ही गोष्ट । 


त्यांनीच म्हटल्यावरून सिद्ध आहे. 


अगरद्ष जवळ अपणारी, मळप्रत तयार होऊन तोस चाळोश 
उषण झाला नाहींत तांच झालेलो मुकंराजी प्रत नी त्यांस 
[तळाला आहृ तितकादे शुद्धप्रत नाथांत मिळाली नव्हती 
कारण मुकुंदराजो प्रतीशी तुळना करतां नार्थांच्या प्रतीत 
जेवळनवळ १०० ओव्या प्रक्षिप्त भाहेत आतां येवढी गोष्ट 
विवाद आहे कॉ, राजवाडे यांत नाथांच्या शुद्धोकरणाच्या 
पूर्वीची प्रत मिळाली आहे.व त्याचें खरे गमक म्हणजे त्यांत साढे 
चार चरणी नाथांच्य़ा म्हृणून गणल्या गेलेल्या ओंव्या नाहीत 
हें नसन ज्ञानेश्वरांतील जी शब्दांचा रूव अहेत ता. अत्येत . 
जुनी ब नाथपूर्वकाळीन आहेत पण यावरून नाथांत हो प्रंत 
पहावयास मिळाली नाही. अगर यापेक्षां जुनी मिळाली 
नाही हो गोष्ट कशी सिद्ध होते हे कोणात ठाऊक | राजवाडे 
यांस मिळाळेली प्रत बीड जिल्ह्यांतील व नाथ स्वतः मोग-- 
लाईतील पेठणचेच, व शुद्धीकरणाथे प्रवृत्त झालेल्या नाथांना 
शाक्य तितकी जुनी प्रत मिळवण्याचा प्रयत्व केला नसेळ 
हेंहि संभवत नाही. तेव्हां नाथांत कदाचित या मुकुंदराजो 
पोथीपेक्षां मुळ प्रता्ां अधिक जवळ येणारी प्रत मिळाली 
असेलहि. आपणांस मिळालेल्या पोथींत कमी ओंब्या आहेत 
येवेळ्याकरतांच तौ अधिक जुनी अह म्हणतां येव नाहो. 
आमचेजवळह्ि नाथपूवेकालीन पोथी आहेत ती तशी आहे हो 
गोष्ट के. राजव'डे यांनीह कबूळ केळेळी होतो. त्या.प्रतातील 


जर 


: एठ व ओंब्या यांचा विचार $ल तर ती प्रतहि नाथांच्या! 


पूर्वीची आहे असंच दिसून येत ब त्यांत राजवाडेज्ञानेश्वरींल 
नसलेल्या ओंढ्प़ा आहे... पण नाथांच्य' म्हणन समजलेल्या 
हव्या नाहात.आव्यांचा जशावाढ हाते,त्याधामाणे दष्टिदांषान 


। त्यास गळताहू लागत, व एखाद वळा एखाद पत्न.गमावल 


असल्यास कदाचित त्यास मिळळ असा सांधा करून पोथी 
लिहली जाण्याचा संभरवीह असतो. अज्ञा स्थितांत नाथांना 
अस्सल जवळ जवळ येणारीहि पोथी मिळाली नव्हती. ब्हण्णे 
थोड १॥डसारचे आहे. तृत एवडी गोष्ट खरी की, राजवाड्यांची 
प्रत नाथपर्वकालीन असन तातील रूप अत्यत जनार आहित. 
नाथानवरच्या प्रता जर क्षापग पाहु गेलो टर आपणांस अस्त 
आढळून यंईहळ का प्रत्यक लेखकाकडन भापल्यां . 
पूर्वींच्या भार्षेतोळ रूप आपल्या वेळच्या भार्षेत उतर” 
ण्याचा घुद्धया अगर न समजन प्रयत्न झालेला 
आहे. व त्यामुळ ज्ञानेश्वरमह्वाराजांना ज्या रूपांत 
ज्ञानेश्वरा लिहिला त्या रूपांत जज्ीच्या तशी आपर्णांस् 
मिळत नाषह्टी तूर्त येवढीच गोष्ट निश्चित दिसते की, या 
बावतात अजन लशाधन पष्छळ होण अवश्य आहे* 
आतां छापील प्रतीकडे वळ, छार्पाल प्रती सुमारे चोदा 
निरनिराळ्या आजतर प्रासिद्ध आहेत. त्या कालानुक्रमाप्रमार 


ज्ञाने श्वरी 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश. (जश) ७ 


मारावा टाकलाय कळ मसाल्यासाठी 


“ज्ञानेश्वरी 


पुढें दिल्या आहेत. (१) रा. रा. गणपत कृष्णाजा यांच्या | तीस कोगहि नोडलेला आहे.तसेच या प्रर्तांत पहिल्यांदा ज्ञाने 


छापखान्यांत. छापलंलो; हिजबरोबर वे. शा. सं. शा. ग. 
देवस्थळी यांना दबोध शब्दांचा कोश प्रथम छापला (२) 
रा. रा. रावजी श्रीधर गांघळेकर यांनां जगद्वितच्छु छापखा- 
न्यांत, परिभाषेसह छापली. (३) रा. रा. नारायण रामचंद्र 
सोहनी, जगदीश्वर छापखान्याचे मालक यांची पुम्तकाच्या 
आकाराची,कठिंण शब्दांच्या कोशासह छा.(४)रा. रा. जावजी 
दादाजी, निणयसागर छापखान्याचे मालक, यांना डाक्टर 
अण्णा मोरेश्वर कुटे प्ांजकडन टिप्पणी तयार करून प्रत्येक 


पानावर टिप्पणी देऊन प्रत तयार केळी. ( ) कोल्हा पुर!- 
तील रा. रा. भावे यांनां. “ भावार्थचैद्रिका ' नांव देऊन 
संपणे सार्थ ज्ञानेश्वरी छापली. (६) रा. रा. नारायण ह!र 


भागचत यांनां साथे ज्ञानेथ्वरीरहृस्य छापल (७) तत्त्वावेवे- 
वक छापखान्याकरतां रा रा. तुकाराम तात्या याचा टिप्प- 
णीसहृ छाप (८) 'केरळकोकिळवे' प्रोप्रायटर रा. रा. जनादन 
महादेव गुजेर यांनीं रा. रा. कू. ना. आठल्ये याजकडून 
साथे सपणं छाप (९ १ 'साखर' ज्ञानेश्वरी रा. रा. शिड याना 
रा, रा. जि. ह. आवटे यांचे छापखान्यांत सपूण साथ छापला, 
(१०) रा.रा. मॉडगांवकरांची निरनिराळ्या पार्ठांसह, सक्तोश 
(3१)रा. रा. वि. का. राजवाडे, कठिण शब्दांच्या काशालह 
(३२)रा रा. गोविंद रामचंद्र मोघे,सुबोधिनी नामक आवाबद्ध 
छायेसहित.(१३)रा. रा. ग. कृ. आगाशे, ५ अध्याय प्रासेद्ध, 
काठेण शब्दांवर टापा व चचा. (१४)वं. विष्णुबुवा जाग यांचे 
शिष्य ह. भ. प. बंकटस्वामी, संपूर्ण, सार्थ व सकोश (छापत 
आहे ). या मुख्य आवृत्ती प्रसिद्ध आहेत-याहूनहे एकदान 
ज्यांचा उल्लेख येथे केला नाह. अश्या-असण्याचा सभव आहे 
वर दिलेल्या या प्रतींतील प्रत्येकीचे एक एक वोशेष्टय आह 
पाठांच्या दष्टीर्ने नै. १०-११ या पोथ्य़ा फारच महत्तांच्या 
भाहेत. राजवाडे प्र्तांचे पाठ जुने आहेत ह॑१र दशोवेलच 
आहे. .माडगांवरकृून ' ज्ञानदेवी ” यांत एकंदर अकरा 
पोथ्यांतील निरनिराळे पाठ दिले आहेत त्या पोथीची 
किंमत ह्याहे यापेक्षांहि अधिक झाली असतो परंतु मूळ 
पा्थीतील पाठ कित्येक ठिकाणीं जरा साधारण पडलेल 
भाहेत. या प्रतीची किंमत निरनिराळे जे भरपूर पाठ [दिल 
आहेत त्याकरितां आहेच. पण दुसरी एक गोष्ट त्या पोर्थाचे 
महत्त्व बाढावेते; व ती म्हृणजे सरतेशवटा दिलेला काश 
हा. काऱ जरी अपरा भाहे वते. शा. ल. दुवस्थळा साच्या 
ोशाबरून ब त्यांच्या मदतोर्ने केळला आहे तरी पण आहे 
या 'स्थतांताहि रा. रा. माडगांवकर यांचाच कोश चांगला 
पणा (सागरच्या प्रतीने ज्ञानेश्वरी आतिशय सुलभ केली 
या सुळच्या रूपांत इतका फरक झालेला दिसत! 
नन लिखाणाशी ताडून पाहिली तर ' ज्ञानेश्वरी ती 
७॥८ २. हसा कणभर मनात विस्मय वाटण्याचाई समव. 
बेकर 9१४ या पोथ्या सार्थ आहेत.त्या सर्वात ह. भ. प 
सामी यांची प्रत अर्थाच्या दृष्टीर्ने सवीत चांगळी आहे. ६ 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


श्वरांच्या आंब्यांच्या आधार गीतेच्या श्लोकांचा अर्थ लावण्याचा 
प्रयत्न केला आहे. मोघे यांनो ज्ञानेशीय ओआचीस आवी दिली 
आहे. रा. रा. आगाशे यांनीं सम।!नाथो्ची वचने देऊन चचा 
करून इंग्रजी ग्रंथांच्या जशा आवृत्त्या असतःत तशो आवृत्ति 
काढली आहे. ज्ञानेश्वरीचे अनृष्ट्पछंदांत संपणे गौकोण भाषां 
तर रा. अनत विष्णु खासनील न्यायाधीश जत यांनी केल 
आहे. तें लवकरच छापून प्रसिद्ध होईल. 
आपण या छार्पाळ व हत्तलिखित पोथ्यांकडे पाहिल 

म्हणजे एक गोष्ट प्रामुख्यानं दिसते ती अक्णी कॉ,या सवोमध्यें 
ओंव्या सारख्याच नार्हांत. रा. रा. राजवाडे यांनीं जमा 
केलेल्या प्रतीपैकी कांहींतील ओव्यांचे आंकडे देऊन ओवीच्या 
बाबतींत या सवाचा भेळबलणे कस कठिण आहे ह दाखविलं 
आहे;(१)सुकुंदराजप्रत (राजवाडेप्रत) ओवीसंख्या ८८९२;(२) 
भारदेप्रत ओ. स.९००९;(३)जरेप्रत ओ. सं. ९०३३;(४) 
माडगांवकर प्रत ९०३४; (५ ) वांईप्रत ९०३४; (६)कुटप्रत 
९०३७;(७)तंनावर धेथील प्रतर०४७;(८)चिद्घनस्वानीच्या 
मत!न ९०५०;(९)भरड्यांची प्रत ९७३४; (१०) सोनार प्रत 
९८५१ व (११) निळोबाप्रत १००००. भाषा या ब्षटौरने या 
अथाची सेवा र. रा. वि. का. राजवाडे यांना अत्यंत केलो 
आहे. त्यांनीं लिहिलेडी प्रस्तावना व ज्ञानेश्वरांचे व्याकरण हे 
त्या बाबतींतील त्यांचे ग्रंथ प्रसिद्ध आहेत. रा. रा. पाडगां- 
धकर यांना ज्ञानदेवात कांहीं विभक्तथांची रूपं दिला आहेत 
पण मोठ्या प्रमाणावर विस्तृत मसा प्रयत्न म्हणने रा. राज- 
वाडे यांचाच. येथपर्यंत बाह्यांगासबंधा विचार झाला. आतां 
गीतेवरील टोका या दृष्टीने थोडक्यांत विचार करूं. अंतरं- 
गाचा अगदीच विचार न करणें म्हणज ' बोला आदि झोंबिजे । 
प्रभेयासी ॥ ' या ज्ञानशांच्या उक्तींच्या अगदां उलर होणार 
आहे. म्हणून या अंतरंगाचा जातां जातां थोडक्यांत विचार 
करू.' मराठो भाषेतील श्रामुद्धगवद्वोतवरील पहिली टोका 
म्हणजे ज्ञानंश्वरांच. [तेच्या पाठीमागुन मग बाकीच्॥ निर- 
निराळ्या टोका झाल्या आहेत. व त्यांपैकी बहुतेकांनी 
दृष्टान्त वगर ज्ञानश्वरांचच उचलल आहेत. ज्ञानेश्वरीचा वेशष 
हा आहे का, ज्ञानेश्वर हे प्रत्येक शहदास प्रातिशब्द देऊन 
टीका करीत नाहोंत.गीतेतील शछहोकांचे अथ लक्ष्यांत आणन 
किंबहुना अथरूप बनून, तो अथ ज्ञगाच्या कल्याणाकरिता 
जगाला ज्ञानेश्वरोच्या द्वार ज्ञानेश्वर देत आहेत. ज्ञानेश्वरी व 
गीता हे इतके एकाथावर आरूढ होऊन लिहलेळे मंथ आहेत 
कौ, ज्ञानेश्वरमहाराज ब्हणतात 

'मूळ अर्थाचिया सस्कृता । वरि मऱ्हाटी नीट पाहातां । 

अभिप्राय मानलिय[ चित्ता । कवण भूमि हें न 
चोजवे ॥ ४०१०. येथ प्रश्न असा उद्भवतो को ज्ञानेश्वरांच्या 
मत्त गौ्तेत काय सांगितल आहे ? ज्ञानेशांनी सहाव्या 
अध्यायांत “अष्टांग योगास 'पेथराज' म्ह.रळ येवढ्यावरूनच 


ज्ञानेश्वरांच्या मरते गीत्ता ' अशटांगयोगप्रधान ? आहे असा 


च क 
क्षानेशनर. 


कन क्क ज्वलन कय णा ट्ट 


वद्दाराष्ट्रीय हानकीथ्- ( क्ष ) ८ 


हानिश्वबरी न्या मी 
हु. ३” जिजडमश [चा आहे. डाने. , 


ृटडनळळीप्ययमळन ह न 
. णा तो तळ चुळ 


अळांछन । मार्तंड जे तापदीन ७ 
सज्जन । सोयरे होतू ॥ 
पूणे होऊन तिही लोकां । 


द्रमे जे 
ते सर्वाहि सदा 


परळ तके च्छाळठाठ 
1 ज्ञानप्रधान-मानतात. मस. , झिंबहना सर्व खुखी । 
गोता हो हान त्यळ' । ते झोक्षीपादांन फॅळ। | बहुना छु ओत 
येथ अविद्यावनाश द्व - ७नठ्रेयि नानापरी ॥ | भनि जो आदि पृष्षी । भर | च रेत 
का बोडी कळ ला बत १ ३-४४ ) | मागितल्या प्रमाणे होण्याची सुचिन्ह दिसु लागली. आई" 
निस्लविर सवथ वश्त!री ॥७( १८, तड वि र चो. बा. वा दोढेकर. ] । 
सल्ल्सन्न्य्तत इव्ह स्रंरति त्यांनी स्वन रातीर्ने | [ ळेखक. प्रो. ग. ० , 
य यद की २1. मालेत वळ” हानेर्ठ स्कालीनसमाज _भगवद्टोतेबरीछ हदी प्रसिद्ध 
उदक ऐन ठाऊक नाहं 


कस्कल्ळ तर: * हवे चभील परित्सज्य 
राच्या कध्ययांठील ६६ ०५1 ख्कोळनवर 


संगांते दिली आहे. 
ह्ञानेश्वरी दी टाका इतर टोवांतारखी 
हे ( घेराब्या अध्यायांतीळ अदृिताप्रकरण सोडून दिश्यात 
कारच क्रनित ) पूर्वपक्ष उत्तरपक्ष करितात. 
सरळ गीतारहस्य सांगावयाचें होते. व ते 
इतके तन्मय ज्ञाले होते ढी, ते अनुभवलेळं देतां देतांच 
मनावर होत अडे. भाषा आ दीड तर अय निरुपम आहे 
हुं नव्या] लिहावयास पाहिभे असे 
तात्विक मताशी पटो वान पटो, पण जो ग्रंथ वाचतो 
झथवा। वाचाळ त्यास मार्तडमामा नांवाच्या साधुनी म्हूट- 
ह्याप्रमाणे, ज्ञानेश्वरानींच पुनः ज्ञानेंखवरा लिह्ृळी तर अशो 
साधणार नहा अर्सच वाटेल. केवळ वाकचातुर्य या द्टीने 
२ गेल्या, तिशपम अपना अववा उपनाच्या श्री, शिन- 
ना दृ्टन्त, रूपक याची मंथात गदा झालेली दिसून येते. 
िध्णुशात्ञा) चिपळूणकर यांना ज्ञ «ख्वरी परिभ,पऐवर अमि- 
प्राय देताना असत म्हटले आहे की, “भाम्ही आमच्या वाच- 
काँसाहे आदा कळअती का, कवित्वःच्या तःगांत मोजन 
छोटत जाऊन, उपमा दष्टन्तादि कपडे ज्यात लोढे खुडाव- 
यादी असतील, त्यार-प्रध्तुत "परिभाषा? कृप घुताफलाचा 
आश्रय करून, महार भाषेच्या भाद्यकवीच्या वाकृतर मि- 
णांत उडी घालादी.” ज्ञान्वराच विरष हणजे तांताल 
मादेव हृ होय. तातील बोळ,डोळ्यालाहि खुपणार नाहात 
इतके मदु आहेत. असो, अध्याध्मशात्र व वाकूचाचुये न्या! 
या. भंथासंबधा पुष्कळच 
याचे श्रेष्ठत्व दाखविण्याक- 
होईल. ज्ञांनेश्वरानंतर 
कर्त्यांस ज्ञानराज” या 


तिचा मराठींत भःषातरं 


दोन्ही दृष्टीनें 'रावो' अलंलेल्या 
लिह्दतां ेण्यासाररखे आहे. या अ 
बतां एकच गोष्ट लिहिली असतां पुर 
क्लेल्या प्रस्येक स!धुनं ज्ञानेश्वरी 
एकाच पदुर्वाने संबोधिले आहे- - मराठी र्‌ 
झाली आदितच. पण हृक्ता शुजराथी, व हिर्दातादद मोग्रात 
झाली आहेत. ब सरकूतांत व इंप्रजत भाषांतर हाऊ घालून 

7 भाषांतर बाहेर पड- 


निझ्मी अधिक पुरी झाळी आहेत. ह ढ 
श्यास् शानेस्वरीच्या दइतिद्दासांत क्रांति घडून येणारी आह. 


बारण संस्कुतांतोळ गीता नराठीत आणण्याकरतां मराठात 
ज्ञानेश्वरी लिहली. पण त्यामुळे तिवा प्रतार मराठा बोल- 
णाथ्या प्रांताबाहर झाला नाहीं. व आतां तिचा प्रप्तार बाह 
रच्या भागांत होऊन श्ञ नेश्वरांनीं आपल्या म्रेथांच्या सरह- 


ह्ेवडी भआपश्य! $जानदळ 


च्यॉनी डी डु 


नव्हे. ज्ञान्भ्वर 


त्यांस 
त्या रहुस्याशी 


नाह. ज्ञानेधतांच्या / तेवा भाजेवा एख आढळे 


टीब्छा 'सावाये दिक उ्फे “झानेन्दरर' 
झ€1 मनुष्य निदान महाराष्ट्रांत तरी 
महाराष्ट्राच्या राष्ट्रीय प्रांत ज्ञानेश्वर्राने अश्रवूर्शेव/ न शिव्ट- 
विला आहे. शके १२१२ साली ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरा तदार 
केल्यानंतर ता जी एकदां लोकप्रिय होऊन बसळी ती बसली. 


तिच्यांत पुढें घुसडून दिलेले पपाठ एकनाय सामांनीं १५०६ 
ठाद्धीकरण केले. त्यानंतर 


सालीं काहून टाकून ज्ञानेश्वरांचं शा 
वुकारासाने “माळिय भेउरते नळे 1 ठेउते निवांताचि ग्रेळ । 


॥ गठके &॥ (क्षे. 22232”) 
दैणन आपल्या 


ही झारेश्वराताल आवी सर्वे ओव्यांचे तार म्ह 

अभंगांत नमूद केली आहे. त्याच्या मापून कविवर्य मोरो” 
पंतांनह ज्ञान्खरीला “मोइमहिपर्मादना भवानी ह! किताब 
दिला. त्यापुंढहि ज्ञानेश्वरीची लोकप्रियता अनेक कवीच्या 
उद्ला/रातून दिसून भाली आहे. वेदान्त हा दिषय आपणा 
कळण्या जोगा न!ह अश्या समजुतीने पुष्कळ लोक ज्षानिश्वरी 
न वाचतांच तिची तारीफ करीत असतात. ज्ञाेश्वटीसंबंर्धी 
ए* गैरसमज अता आहे काँ, तिची “षा. अवघड आहि, 
बया कारणामुळें पुष्कळ लोक ज्ञानेश्वरा वाचण्याचा कंटाळा 
करीत असतात. पण ज्ञान्वरीइतका सोपी व सरळ भाषा 
दुसऱ्या कोणत्याहि मराठी काढयप्रंथाची नाही. दूराग्वय 
अगर फ्लिट्तेसारखा दोष ज्ञानश्वरांत ओषधाला देखील मिळ” 
गार नाडा. ज्ञानेव्वराची भाषा जुनी झहे आणि हृ्हच्या 
रूढ मराटीहून तिचे प्रयोग अमळ वेगळे आहेत. पण एव” 
ह्यावरून तिळा अवघड म्हणतां येणार नाह, हड 
आहे. एकदोन पारायर्णे झाश्यावर वाचकास तिच्या भाषेची 
मोडणी थोडश्रोडी कळूं लागते घच आणखी एकदोन पारायण 
झाल्यावर तर तिची भाषा वाचकांस पर्ण परिचित होऊन 
तिच्या दुर्बोधपणाबद्दलचा त्याचा प्रह साफ बदलून. जाती? 
महाराष्ट्रायांच्या इतर राष्ट्र्य प्रेथांपेक्षा ज्ञानेश्वरीचा 
हाच आहे का, तिर्चे तौन्द्थे अ्टोळ आहे भगवद्लीतेवरी€ 
टोकाप्रेथ या दृष्टीने बिचार केळा तर ज्ञानेश्वरी हार खी बिन 
मोळ टीका भगबद्वोतेवर दुतरी झाली नाहीं ह जितर्के ख 
झाहे, तितकेच अध्यात्मज्ञानार्चे प्रतिपादन करणारा काळ” 
ग्रथ ज्ञानेश्वरोच्या पक्कीत बसविण्याजोगा मराठी, भः१ 
दुसरा नाहीं हेंहि खर्र॑ आहे. स्वर्तंश्र काग्यप्रंथ, 
दृष्टीनें पाहिळें तरीहि ज्ञानेश्वरी ही मराठी कोग्यपर 
शिराभूपणच आहे. भा पा.-ज्ञानेश्वरकाली 
भुसुळ्मानांचा प्रवेश विळकुळ झाडा नष्हूता, 


कॉपडेलट वाटत नाही” 


8 
थाच 


ज्ञानेश्वरी 


है 


:खिळजीचा सरदार मलिक काफूर याच्या स्वाऱ्या ज्ञानेश्व 
राच्या पश्चात पुष्कळ वषीनीं दक्षिणेंत झाल्या. यामुळे ज्ञाने- 
श्वरीच्या मराठी भाषेला उदू अगर फारशी भाषेचा उपलगे 
पुळींच झाडेला नाहीं. ज्ञानेश्वरीत म्छेछे १ केकाडी यांचा 
उद्लेख आहे. पण त्यावरून दर कोठे तरी त्या लोकाची वस्ती 
घआहू हृ ज्ञानश्वरांस ऐकन ठाऊक हाते एवढच [द्सत. ज्ञान- 
रात देदिक घमापुढे फिका पडळेल्या नाद्धधसाचा व जेन” 
घमाचा उल्लेख नाहे. पण त्या लाकाच्या स्वतःच्या म्हणून 
कांहो भाषा असल्यास्त त्या भाषांतील शब्द ज्ञानेश्वरांत 
आले नाहांत हुं निश्चित जाहे. तेव्हां ज्ञानश्वरींताळ भाषा 
भन्य भाषेतील शब्दांनी दषित न होतां निभळ मराठी 
उतरली आहे 
ज्ञानेश्वरीलाहि पाठभेदांची आणि झपपाठांची बाधा पुष्कळच 
झाली काहे. तेव्हां आज विद्यमान असलेल्या जादुत्यातून 
॥णची तरी पर्संत रून तीव्रच वाचकांना अपला नेवोह 
करून घेणे नाग आहे. प्रसिद्ध इतिहाससंशोधक के. राजवाडे 
यांनी छापलेली ज्ञानेश्वरी कालदृष्टया सर्वात जुनी, अत्तएव 
प्राह्म आहे. ज्ञानेश्वरांचे सष्टिनिरीक्षण अत्यंत दांडगे 
झ्ञानेश्वरांत सृष्टिविषयक दाखले पावलोपावली आढळतात. 
कल्पनासृष्टांतले चिंताम्नाणे, चकोर (१-२४), (१९-५६ ), 
पॉारेस ( १-७५७ -३४ ); कामधेनू ( १-५७५९ ) 
(३२-२२ ) सोमकांत, कल्पवक्ष (८-८, १८- ५५६ )चातक 
(१०--१६७ ); सर्यकांत (१३.-२९४ ) वगेरं पदाथ आणि 
प्रत्यक्ष सृष्टांतले कोकिळ (3--२३०), रानहंस (२-.१२७), 
कावळा (४--२३). पाण्यांतील मोठी जलचर (५ ४-- 1६९७), 
भारसा (४-७३), मोर (६--१७८), सापाचो कात(८-६५), 
शेरारचे झाड (९--१५४), आका!शांतेल सप्तर्षी (१८-८७-), 
काजव| (९-३७५), पांच नांग्यांवी इंगळी (५१-१०६४) 
सात नांग्यांची इंगळी (१६-२७), घुबड (१३-२४८) 
शढ नक्षत्र (१६- ३१५) वगेरे अनेक सृष्टवस्ततचा उल्लेख 
ज्ञानेश्वरांनी केलेला आहे. कासवीच्या दृष्टीने होणारे तिच्या 
पिलांचे पोषण (१३--१४ ), दिव्यावर झडप घेणारा पतंग 
(३--१९६), नाव वेगाने जात असतां तीरावराल वक्षांच्या 
चालण्याचा भास (४-.९६ ), कापूर देणारी कापरवेल 
लि सूयोच्या स्थित्यनुरोधारने आपळें तोंड फिर- 
वि कमळ (१८--८६२), बगेरे अनेक निस्गांये सक्षम 
य की जं सुटेल नाहींत. सष्टोला शोभा 
०), खची केळेल्या झाडांचा आडवा 


र मरू ( टो ०६ ), शरदक्ततूंतले पांढरे भेघ व प्रौष्मांतीछ 
घ ( ८--१६० ), शरदक्ततंतल्या 
(४1५६: तूं चांदण्याची बहू(र 


गोष्टी ज्ञानेश्वरांनी बारकारईर्ने पाहिल्या 
हषात्या. थोडक्यांत सांगायचे म्हणज ज्ञानेश्वरांचे निसर्गाव 
छोकून अत्यंत ब्यापक व मार्मिक आहद हू ज्ञानेश्वरांत सववत्र 


दिसून येते. शाक्नीय गो -- ज्ञानेश्वरीत शास्रीय 
केह्पनाहि 


मदह्दाराष्ट्रीय हानकोश- (ज्ञ) ९ 


भरता ( 7२९-- 
भार (१३-५०५) त्यात 


बाकाच अस्च्य तारं(१०-२४०), मंगळाके अह 
केव्हां तरी दिसणारे धुमकेतू (1५-३ १५) 


पाठ भे द.-ाइतर. प्रातिद अंआाअसा्ये । 


 शन्शेन्व्स्री 


। (४--९८),त्याच स्वयंत्रकाशित्व (२--२६०) त्याच्या झिरण्ण- 
सुळे उत्पन्न होणारें मृगजळ (३--२६५), त्याच्या प्रकाशाची 


ताज ग्राते (५--८६), त्याच्या सवत! लच 
भूर ₹ सकते अर ९९९७६.) 
॥ एकच आह हौ कल्पना (ह$ म. ७), सभुव्वे 


जलचर 
(१८ 9१६९५) प्ेद्राच्या अआळळषण 
श्लल 


त्क्ात्ठ 

ठिच्छाच्यी द्य रो के 
१२-३२०८ 
(५-9१५), 
चद्वसयाची प्रहणं 

८-१०९ ), अमदास्येच्या (दिव हि पद्रलयाचा भाळाशांत 


.२८,/, भकाशाच्य; 
स्थर असणारा स्व ( 


आस? १कब ( 9५-३२), चेकच्या ळळांचोी /नितचक झल्प्ना 


१८-११२९१ )), त्यांच्यावरचा 


बग (१८-२७ च > 


शेबोची उपणत्ते ( १५-३०९ ), त्यांचा हलकेपणा ( १३- 


२१३ ), त्योच्या घर्षणाने उत्पक्ष होणारा बाल ( ७-५५७ ), 
वनस्पतीचे पजीदत्व (५३-२२६ ), झाडोच्या घषेणाते 
उत्पन्न होणारा अभि ( 3-रे४रे ), लोहचुवळ (१२-२३९), 
ध्वनिलहरी ( ६-१५ ), प्रतिध्वनीची कल्पना ( ४-७४ ), 
गतीची कल्पना ( :८-४२४ ), स्वप्नांची उपपात्ति (५-५३), 
दृष्टींडी सीमांसा ( २-५६ ), श्वारच्छ्वास म्हणले दहन 
क्रिया आहे हो कल्पना ( १५-२३७६ ), कफवातापत्तांची 
कृह्पना ( १४-१९५ ), वगैरे अनेक शास्रीय गोष्टींचे उढेख 
क > ल ९__6 ह 

शानश्वरात आढळतात. ज्ञानशव्वरकाला चातुवण्य 'बथ्याचं हार 
स्थितींत असाव अस वाटत; कारण, पोटजातींचा उद्ठेख 
ज्ञानेश्वरीत विशेष कोठ आढळत नाही. द्विजांचे रोटीव्यवहार 
शाद्राशी निषिद्ध मानले होते ( ३-२१६ )., भात्र येथे ब्राह्मण 
असा शब्द न घालतां ज्ञानेश्वरांनी द्विज असा प्रोघस शद 
घातला आहे, त्यावरून ब्राह्मण -क्षीत्रर बेश्यांत परस्पर रोटी- 
ब्यवहार होत होते की, काय अश्ली शका येते. ज्ञानेश्वरकाळी 
सतीची चाल जोरांत होतीस दिसते ( १६-१८५ ). एखादी 
ज्ञ; विधवा २!हिल्यास तिदी :समालांत विटंबना होत असे 
( २-१९९ ). लोकत्तप्राज सामान्यतः श्रदाळु होता यामुळे 
नवशसत (९ १५-९९ ) सहत भुतखते( १-१९० ) भभ्नतत्र 
(१६-३५८ ), किश्या ( ६-३४ ) वगेरे गोष्टींवर लोकांचा 
बराच विश्वास होता. प्रवासाची व्यबस्था बेलगाड्यांनींच 
होत असे ( १४-२३ ), सार्णात ठकांचा उपद्रव असे 
( ३-२०६ ). शिकार करून व साधे साधश्यास डुटाळट 
करून उद्रानेवाह्ट करणाऱ्या पारघो लोकांच्या रोळ्या या 
गांवाहून त्या गांवास जात असत ( १६-२८५ ). व्यापारी 
लोक तांडे करून'"परगांवी व्यापारास जात असत ( १३८ ' 
९३० ). प्रवा्लांत सुरक्षितपणासंबंधां घोका असे; तथापि 
बांधलेछे तळाव ( १७-८९ ), अभ्नसत्र ( १३-२३० ) धमे- ' 
शाळा, पाणपोया वगेरे' सोयी. प्रवार्सा' लोकांकरिता असत. 
त्याकाळची शहर बरींच सुधारलळीं होती' व लोकांनां नाग« 


पुष्कळच आलेह्या आहेत सूयोची स्िरता । रिक्षत्वाची कह्पनाहि होती. राने लोकांनी मोठमोठी त 


झानेश्वरी 


बसारबैलेला होती (९-१०९), भशा नगरांतून तीन मजल्यो- 
पर्यंत घरे ( ५-११० ), होतो. श्रीमंत लोकांचा घरें विशषष 
शुृंगारललीं असत ( २-३६२ ). लोखंढी खांब (१६- 
३७७ ), उत्कृष्ट प्रकारची चित्रे, (१८-५२९) पंखे, चवऱ्या, 
ताट, खूंठ्या वगैरे वघ्ट्त॒ ( १३-४१५ ), पोपट (११-१७) 
हरणें ( ११-१७० ), खाली वर वाट दाखविणारे शिपाई, 
ध्यादे, देवडोघाळे इत्यादि सवे भुखसायी श्रीमंतांच्या घरांतून 
असत ( १८-१४० ). अगदी गरीब स्थितीत अपलल्या 
ळोकांच्या झोंपच्या गवत!च्या अगर पाल्याच्या अतप्तत ( २- 
१६२ ). गांवांतून अगदी हल्लोंच्याप्रमाणें खाणावळीरचाच 
सोय नसली तरी पैसे घेऊन जेवावयास घालीत असत. 
(२-२५४), तथापि ते एकंदरांत गोण मानीत असत. 
अतिथींचा सरकार चांगल्या प्रकारे होत असे, माणि भतिथे 
रागावून गेळा तर आपल्या पुण्याची हानि होईल असे 
छोकांनां वाटे ( १५-३३२ ). गांवांतीळ पाणी गटारांनी 
नढींत नेऊन सोडीत ( ५-१५२ ), राज्यव्यवस्था इक्वी. 
हतकी निर्भेय नसल्यामुळें पैसा घरांत पुरून ठेवीत असत 
( ५-५८ ) कापड हातमाग्रावर तयार होत असे (९-७५). 
मालाची कोठार तळघरांत कसत ( १६-३९३ ) 


धुणारे धोबी सोदणाचा उपयांग करात असत ( १८-- | हत हेरला 1 2 ही 3. द ती तीनी 
' व्याक्रणाविषथां राजवाडे यांनीं ज सद्योधन केल आह त्याच 


१४० ). मोठ्या गांवांतून सावेजनिक दिव अक्तत (_१'५-- 
१८१ ), व कांहीं ठिकार्णी लोक घमाथ दिवे ठेवांत भसत 
(१६-३३८), त्या काळी न!टके होत असावीत असं वाटतं 
कारण नटाचा अभिनय ( १६--३७४ ), पडदे ( ५४१ ), 
वगेरेंचा उल्लेख ज्ञानेश्वरीत आढळतो. राजाराणीची सोरी 


घेणाऱ्या बहुरूप्प़ाचा उल्लेख एके ठिकाण केला आहे. त्याव- | 


रछूनहि वरील कल्पना दृढ होते. नायांकेणी, वेश्या (१२३- 
२०४ ), जुगाराचे अड्डे ( १८-६७० ), वगैरे अनोीतिप्रव- 
तेक संस्थाहि मोठमोठ्या गाहरांतून द्वोत्या असतं दिसतें. 
घे देः-ज्ञाने्वरकाला लोकांच्या निवांहार्चे मुख्य साधन 
शेतष्छी हृ होते. शेत ( ४-७३ ), शेताचे कुंपण (_११- 
५३२ ), मळे व बागा ( १२--१२० ), पेरणी ( ६ -४८७ ), 
मळणी ( १३--३९ ), वगैरे दोतकीसंबंधा उड़्ख ठिकठि 
काणी भाले आहेत. शेतढीला बैलांचा उपयोय करीत अतत. 
घान्याचां पेवें असत ( १७-२८४ ). दुभत्याचें सुद्य़ साधन 
गाई होत्या. म्हशाचा उद्ठेख ज्ञानेश्वरांत कोठेंहि आढळत 
नाही. घोल्यांचा उपयोग दृक्लाप्रमार्णेच वसण्याकडे व रथा- 
छडे करीत असत. ब्यापाराला हक्लाप्रमा्णे शिस्त नव्हता, व 
तों शेतकीहून कपी दजोचा मानला ज!त असे. कजीची देव- 
बेब बहुते% तोडी होत अस्ते. धनको हा फणकोळा मोठा 
बागुळबांवा बाटत अले (१८-२५०). ब्याज देत घेत असत व 
ह्याचा कम्नाल द्र एकोंत्रा असे. उत्कृष्ट सोन्याचा दर पंघरा, 
साहेपंघरा अक्ते ((-८२) (८३७). फिरस्त ब्यापारी मालाचे 
बिशेषतः कापडाचे गह्ठे धेऊन हिंडत असत. (११--६४१), 
राजकीय ब| गी.--ऱस्याबेळच्या राजांचा भिकार निळ 


कपडे 


महाराष्ट्रीय शा भकोाशा. (झे ) १० 


| 
| 
। 


. आहे (_१३-५५५ ). 


| 


शानिश्वरी 


काळा ---:-->>>>>>:>>><>><>>>>.जजर---.-.३.ई३.,३.,३,३,३.<<<><><><<>डााश टश 


ग्रीच्रत असे. तथापि हे राे चांगल्या संउर्यांनां बहुमानपुरः- 
सर वागवीत असस. अमंत्रिक राज्य मिश्रयार्न धुळीला 
मिळत असा आपला अभिप्राय ज्ञानेश्वरांना व्यक्त केला 
गांवागांबा असणाऱ्या राजांच्या 
अधिकाऱ्यांचा दरारा मोठा असते. ( १८-४६ ). राजाची 


। ज्र न्या क तच 
' उपवर्न, बागा ( १८ -९३ ) वगैरे असतत परचक्राची भति 


| 


नेहमी असल्यामुळे प्रत्येक्ष राजाची कांडी खडी फोज म्हणून 
असे. ( 3८- १६--१५ ) राजाच्या टांकसाळी असत ( ७-- 
२२ ). ब प्रत्येक राजा आपल्या नांवाची नाणीं पाढीत 
असे. पृष्ळळ वेळां या नाण्यांतून लोकांनी केलेली बनावढ 
नाणी मिसळत असत, व ता इतको बेमालूम केळेला. असत 
वी, चांगह्य़ा नामांकित पोतदाराला देखील तीं भोळखतन 
काढण्यास पंचाईत पडे ( ४--८५ ', नाण्यांचा तुटक्‍्डा 
विशष भासे लागल्यास कातड्याच्या चलनी नोटा राजे लोक 
प्रचारांत आणात असत. ( ९--४५० ). एकंदरीत तत्कालीन 


1जकोय परिस्थिति आजच्या स्थितीच्या मानाने पुष्कळच 
म|गसलली हाती, तथा!पे तौ लोकांनां सुखदायक हांत 
असावी अस वाटते. ( ळोझशिक्षण, वष ७ अ. ६ *. 


ज्ञानेश्वरीचे व्याक र श.-ऱज्ञानेथरोच्या भाषेच्या 


स्थूल स्वरूप येणप्रमार्णे- 


क. 


एऊंद्र भाषेविषया राजवाडे असं म्हणतात की वैदिक 
भाषेतील भाषांवेशिष्टयाची कित्येक अंगे संस्कृतांतून गळाळी 
कित्येक संस्कृत बाबा महाराष्ट्रीत व अपभ्नंशांत नाष्ठाशा 
झाल्या, च करित्यक महाराष्ट्री बाबी ज्ञानेश्वरा मराठांत लपत 
झाल्या हेमचंद्र ज्या अपभ्रेशाचे व्याकरण देतो त्याहून 
निराळ्या अपभ्रंशापासन मराठी निघाली असं म्हणण्याकडे 
प्रवाति होते, इतकेंच नव्हं तर मराठी ज्या अपभ्रेशापासून 
निघाली तो अपभ्रंश महाराष्ट्रीपासन फारसा भिन्न नतावा 


। कर्सेह्टि म्हणण प्रशस्त वाटत. ” वणे, हळद व क्रिया यांचे 


विभक्तीप्रत्यय ब निपात या सवःचा आपणांस पूणे इतिहास 
लागला आहे. आणि या सर्वाचे ऐएतिह्वासिक स्पष्टीकरण 
आपण केळ आहे अर्स राजवाड्यांचें म्हणर्ण आहे. वर्गावि- 
ष्यी राजवाडे ज॑ म्हणतात, त्यांतील मुख्य गोष्टी येणेप्रमार्णः- 
उदात्त-अनुदात्तादि स्वर मराठी भाषत आले आहेत अशी 
राजवाडे आपली र्मजत करून ( इं मत आम्हांस मान्य 
नाही. विज्ञानेतिह(खछ पृ. १७५५ पहा. ) घेतात. दोघे तह 
ज्ञानेश्वरीत नादा १ क्त, क्त, ल, ऐ, ओ हें पांच स्वर अपभ्रं” 
शांत नव्हते परंतु यःतील चार स्वर ज्ञानेश्वरांत आळे आहेत. 
याचे कारण संस्कृत शब्दांचा मराठीने स्वीकार केला ह द्वोय. 
ब्यंजन'कडे पाहिळें असतां ज्ञानेश्वरांतल्य़ा मराठाताल कांही 
ब्ेशिष्ट्ये राजवाड्यांनी नोंदिळी आहेत, व त्याचे कारण 
सश्कृत भाषेचा प्रचलित भपभ्रंशावर परिणाम होऊन ज्ञाने- 
श्वरीची भाषा तयार ज्ञाळा ह होय भस ते सांगतात. व याश 


ब्ानेअवरी 


"उदाहरणें म्हणून ळ्‌ वणीचा असाव व महाराष्ट्रात नसलेल्या | 


शू आणि षृ यांचा पनरुद्धव हो प्रमाणं देतात. 

नामविभक्तिप्रस्ययाविषयां र.जवाडे सांगतात का, ज्ञाने- 
खरात हिवचन नाही व या बाघतींत संस्कृत भाषेकडे पऱ्हां 
वळतान| ज्ञानेश्वरीचे द्विवचन घेतलें नाही. ज्ञानेथरांत त्यांनी 
आठ विभकत्या कबूल केल्या आंटदेत परंतु हूं त्यांचे मत 
त्यांच्या आयुष्याच्या अंतापर्यंत टिळे की नाही हु तांगतां 
थत नाही. आठ विभकत्या काढून सराठीत एकच विभारि 

भाहू आणि ती द्वितीया होय अत त्यांचे पुर्ढे पुढे मत हो 
डांगळे होत. षष्ठीता 'च' हा 'ईय? प्रत्ययापासन निघाडा 
आद्वावा अस्त कृष्णशास्री चिपळोणकर म्हणत परंतु 'त्य 
या प्रत्ययापासून तो निघाला असं राजवाडे यांचं मत आहे 
व राक्षवाड्यांनीं साम(न्यरूपी षष्टी देखील शाधून काढिली 
भाहू. (पेशाच्या हाता ', 'रामा करी? ह्वा त्याची उदाहरणें 
दरात.“च”वर राजवाड्यांच व्याख्यान महृत्त्वार्चे आहे. अने- 
केवचनाविषयक अनुनासिक राजवाडे दाखवितात व ते जुन्या 
सशाधकांनीं शोधिले नाही. म्हणन त्यांस दषण देतात 
हमचंद्रागे दिलेला अपभ्रंश मर!ठीशी जुळत नाही महाराष्ट्रा 
वे मराठी या दोहोत साम्य अधिक आहे ह राजवाडे प्रथम 
उरुषी एकवचनी सर्वेनासाच्या रूपांवरून दाखवितात. 
भपभ्रंशागधील प्रथेचे रूप होऊ अत होत आणि महा- 
राष्ट्रात ह्म, अम्मि, म्मि असें होट. यावदून महाराष्ट्री- 
पासुन मराठी झाळी असावी आणि हेमचंद्राळेखित 
"अंशापासून गुजराथी हु झा असावे अर्श दितते. 
अनेकवचनी रूपामध्ये मात्र मराठीची रूपं अपभ्रेशाशी बरींच 
चेळतात हू राजवाल्यांनां कबल केलें आहे. अपभ्रशापे्धा 
पोहू” च “कवण? शब्दाची रूपं ज्ञ'नेश्वरांत आहेत हे राज- 
"यांस मान्य आहे. मराठीतील अनेक क्रियापदांच्या त्वरू- 
कण झगदी स्ततंत्रपर्ण केळे आहे आणि तें देखोल 
बाबत ू तजे झाल साहे को, क्रियापद्दांच्या स्वरूपाच्या 
मराठो भाषेचा संस्कृत भाषेशी धागा लावण्याची 


पत अहचण पडत होती ती. अडचण बऱ्याच अंशी 
१" शालं 


चे 
शतक 


यांचे ज्ञानेश्वरांचे व्याकरण त्यांनी आपल्या 
"दा तपासळ अतत तर बरं होते. क! की, त्यांच्या 
$ इतिहासाच्या कल्पना या पुस्तकाच्या प्रसिद्धी- 
ध्या होत्या. वैदिक भाषेपासून किंवा शेस्कृत 


मेडाराष्ट्रीय ज्ञानकोंदा. ( ज्ञ.)३११ 


| 
। 
| 
। 
। 
। 
। 
1 


क्षयवांदू 
पासून महाराष्ट्री व मराठो या भाषा निघाल्या नसन वेद्का- 
लीन महाराष्ट्रिेक भाषेपासून नराठो भाषा निघाली असावी 
आणि मद्वाराष्ट्रिक भाषा वेद्भाषची सख्खो किंवा चुलत 
गहाण असावी मश्त राजवाड्याचे मत झाल होते पणया 
भताचा त्यांच्या या व्याझ्रणांत मागमृसहि नाहो. अकरा 
या शब्दाच्या ड्युव्पादनासंबंधानें त्यांनां या पुस्तकांत अड- 
जेण उत्पन्न झालेळी दिसत नाडी. तथापि त्यांच्या पननांत 
विछल्प उत्पन्न झाला असावा हे मात्र दिसत. कांही 
६ शब्दापयत सेल्यावाचक शब्दांची समीकरणे मांडतांना 
त्याना महाराष्ट्रोबरोबर संस्कृत शब्दांसहि स्थान दिळं आहे 
ण तस अकरा, बारा, तेरा वगैरेंच्या स्पष्टोकरणास दिल 
नाहा. मराठीचा बघ महाराष्ट्री व अपश्लश यांश दाख- 
१टा झाहू पण ते! संस्कृत भाषेशी दाखवाऊयाचा वगळला 
याहू. सघ॥दषया सांगतांना मराठी समासांत सोधि विकल्पाने 
होता अत्त मराठी भाषेचे मम तांगितळे भाहे आणि मह!राषटो- 
पासुन झानश्वरांच्या झालापर्यंत या नियमाचे अस्तित्व दास- 
अळू आहे. थोडक्यांत सांगावयाचे म्हट म्हणजे आपल्या 
शानेश्वसच्या व्याकरणाच्या पर्णेतेविषयी राजवाड्यांनी 
नितके भाश्वासनपूर्मक विघान केलें आडे तितके आपल्या 
आयुष्याच्या शेवटच्या दिवसांत केल नसते. अशे वाटते. 
तेथाप त्यांच्या या व्याकरणाने ज्ञानेश्वरीच्या वब त्याच- 
प्रमाण अवाचान मराठांच्या व्याकरणाचे स्पष्टांकरण बरेच 
झाळे आहे यांत शका नाही. 
जेयव[द--विश्वांतांळ अने विषय ज्ञेय आहेत आणि 
। अजय आहेत, किंबहुना पदार्यांची अंतिम स्परूव अज्ञेय 
झाहूत ६ दट ठेवत स्पेन्सरनें अजञयन[मांता आणि ज्ञेय 
माम्राता अत्त भेद करून अज्ञेयाचें क्षेत्र पारमार्थिक विचा- 
रास दिल आणि ज्ञेयाच क्षेत्र शात्रोय 'वेचारांत दिले. स्पेन्स- 
रचा हा दाष्टि कांही अजाबाच नवीन नव्हता तथापि हो दृष्ट 
अगद स्प्टपण मांडण्याचं प्रय त्यात आहे सांख्म आणि 
वशाषंक दशनाच्या भनुयाया मडळांनी हा भद चांगल्या 
दऱ्हून आळखला हाता, आणि वेशेषिकांनी आपल तत्त्वज्ञान 
कवळ शात्राच ज क्षेत्र त्याविषयावरच रचछे हात. हृ.त्यांच्या 
शानावषयक विवेचनावरून दिसत. त्यानां शाब्दप्रमाण 
गानळ पण प्रत्यक्ष, उपमान, आणे भनुत्तान या पली- 
कडचे ज ज्ञान असेल तच शाढ्दप्रत्ताणावरून घ्यावयाचे हा 
त्यांचा आशय होता, 


सव्वा 


त्त्य त य य् टर 


2222 
व्र »>222&<&&& 
र >> 


8-4 


>>>_*“>*५-४--> ५-२“ > 


२८९१३५५. 2८७७५५० जन्या 


